


॥ श्रीराम समर्थ ॥ | 1781 


त्यासत्कोथच्य 


(गद्य रूपांतरासह ) 








वासव्जोध्य 


( गद्य रूपांतरासह ) 


० सय 
त्वमेब माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्थुश्‍च्य सरखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रव्रिणं त्वमेव 
त्वमेच सर्व मम  देवदेव ॥ 








गीताप्रेस-गोरखपुर -चच्च्च्च 


शोध ( मराठी )--1 ॥ 


॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


प्रकाशकोय निवेदन 


आम्हां-तुम्हांसि भववारिधिमाजि तारू 
जें वाचितां परिसितां मन होय तारूं। 
ते दासबोधरचना घडली जयाला 
वंदू निरंतर तया  गुरुराजयाला॥ 

महाराष्ट्रंत अनेक थोर-थोर संत होऊन गेले. पण त्या सर्वांमध्ये श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचे आगळेपण लक्षणीय 

आहे. यासाठीच श्रीमेरुस्वामी म्हणतात, 
कृत त्रेत द्वापारी । जाळे अदभुत अवतारी। 
परी या समर्थांची सरी । कोणी न पवे ॥ 

“प्रपंच करावा नेमक'' असे म्हणणाऱ्या श्रीसमर्थांनी जगाच्या उद्धारासाठी स्वत: मात्र भर लग्नमंडपातून 
पुरोहितांचे 'शुभमंगल सावधान' ऐकताच सावध होऊन माया आणि मायाकार्यापासून पळ काढून साधकांना सिद्ध 
करून दाखविले की, इच्छा असेल, तर या प्रपंचातून कसे बाहेर पडता येते ते.' या अलौकिक प्रसंगाचे वर्णन 
करताना श्रीगिरिधरस्वामी म्हणतात- 

ऐसें कोठें नाहीं. हो वर्तले । पूर्वी अवतारादिकासी न झालें। 
माया मोहिनीनें ब्रह्मादिकां भुलविलें । नाना पुराणें ऐकिलीं ॥ 

श्रीरमदास स्वामींचा जन्म जालना जिल्ह्यातील 'जांब' या गावी इ.स. १६०८ मध्ये रामनवमीला माध्याह् काळी 
झाला. त्यांची पहिली बारा वर्षे बालपणात गेल्यावर पुढची बारा वर्षे तप:साधनेत व त्यापुढील बारा वर्षे तीर्थाटनात 
गेली. ७३ वर्षांच्या जीवनकालापैकी उरलेली ३६-३७ वर्षे धर्मसंस्थापना, वाडूमयरचना व राजकारण यांमध्ये व्यतीत 
झाली. तीर्थाटन करताना समाजाची भीषण स्थिती पाहून 'चिंतेने ऊर फाटतो' असे त्यांनी एका मित्राला लिहिले 
आहे. त्यांची ही चिंता आणि जनोद्धाराची तळमळ 'दासबोध' या असामान्य ग्रंथातही आढळून येते. 

श्रीसमर्थांचे वाड्मय विपुल आहे. त्यांपैकी ' दासबोध' या ग्रंथात व्यक्तिगत वाचन-लेखनासारख्या सामान्य 
विषयांपासून सृष्टिनिर्मिती, ब्रह्म, माया यांसारख्या आध्यात्मिक विषयांपर्यंत जगातील अनेक विषय आलेले आहेत. 
सुरवातीच्या श्लोकात “दासबोधाला' भवसागरातून तारून नेणारी नाव, असे श्री. रघुनाथ पंडितांनी म्हटले, ते 
यासाठीच. दासबोधातील अध्यात्म पारंपरिक स्वरूपाचे नसून प्रचीतीवर आधारलेले आहे. शास्त्रप्रचीती व 
गुरुप्रचीती यांपेक्षा आत्मप्रचीतीला श्रीसमर्थांनी अधिक महत्त्व दिले आहे. 

हा ग्रंथ मराठी असला तरी ओवीबद्ध असल्याने व त्यातील काही प्रमेये सूत्रबद्ध असल्यामुळे त्यांचे गद्य 
रूपांतर मराठीत करून द्यावे, अशी डॉ. कमलाताई वैद्य यांना विनंती केली. ती मान्य करून त्यांनी या ग्रंथाचे 
सुबोध व सुरस मराठी गद्य-रूपांतर करून दिले. त्यांची योग्यता व रूपांतराची श्रेष्ठता यांविषयी संत साहित्याचे 
व्यासंगी विद्वान परम पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरि ( आचार्य श्री किशोरजी व्यास) यांनी आपल्या बहुमोल प्रस्तावनेत 
उल्लेखिलेली आहेच. 

सतत कार्यमग्न असतानाही प. पूज्य स्वामीजींनी या ग्रंथाला जी प्रदीर्घ प्रस्तावना लिहून दिली, त्यामुळे 
*सुवर्णाला सुगंध यावा, तसे या ग्रंथाचे महत्त्व वाढले आहे. 

या ग्रंथाच्या प्रकाशनात अनुवादक, प्रस्तावनाकार, संपादक, मुद्रित शोधक इत्यादी ज्या ज्या व्यक्तींनी साह्य 
केले, त्यांना धन्यवाद देऊन या ग्रंथाच्या वाचन-अभ्यास-पारायणाने साधक-भक्तांनी आत्मकल्याण साधावे, अशी 
अपेक्षा बाळगून हा ग्रंथ प्रभू श्रीरामांच्या चरणी समर्पण करतो. 

विनीत--प्रकाशक 


.30- 


1781 दासबोध ( मराठी )--1 0 




















विषय _________ पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-पहिला दशक समास २ : कोर्तनभक्ती ...................... १३४ 
समास १ : ग्रंथारंभलक्षण ....................... २१ समास ३ : नामस्मरणभव्ती.................. १३६ 
समास २ : गणेशस्तवन ........................ २४ समास ४ : पादसेवनभक्ती................... १३९ 
समास ३ : शारदास्तवन ........................ २६ समास ५ : अर्चनभक्ती ...................... १४९ 
समास ४ : सद्गुरुस्तवन ....................... २९ समास ६ : वंदनभक्ती........................ १४ड 
समास ५ : संतस्तवन........................... ३२ समास ७ : दास्यभक्ती ....................... १४६ 
समास ६ : श्रोतेजनस्तवन...................... ३४ समास ८ : सख्यभव्ती ....................... १४८ 
समास ७ : कवेशश्‍वरस्तवन ..................... ३६ समास ९ : आत्मनिवेदनभक्ती.............. १५१ 
समास ८ : सभास्तवन.......................... ३९ समास १० : मुक्तिचतुष्टय .................... १५४ 
समास ९ : परामार्थस्तवन ....................... श्र ५-पाचवा दशक 
समास १० : नरदेहस्तवन ........................ डड समास १ : गुरुनिश्वय ......................... १५७ 
२-दुसरा दशक समास २ : गुरुलक्षण.......................... १६१ 
समास १ : मूर्खलक्षण .......................... डर समास ३ : शिष्यलक्षण....................... १६७ 
समास २ : उत्तमलक्षण......................... पड समास ४ : उपदेशलक्षण ..................... १७५ 
समास ३ : कुविद्यालक्षण ...................... ष्‌छ समास ५ : बहुधाज्ञान.......................... १७८ 
समास ४ : भकक्‍्तिनिरूपण...................... ६० समास ६ : शुद्धज्ञाननिरूपण ................. १८० 
समास ५ : रजोगुणलक्षण ...................... ६३ समास ७ : बद्धलक्षण......................... १८६ 
समास ६ : तमोगुणलक्षण...................... ६६ समास ८ : मुमुक्षुलक्षण....................... १९० 
समास ७ : सत्त्वगुणलक्षण ..................... ६९ समास ९ : साधकलक्षण..................... १९३ 
समास ८ : सदूविद्यानिरूपण .................. ७६ समास १० : सिद्धलक्षण ....................... १९८ 
समास ९ : विरक्तलक्षण ....................... ७९ ६-सहावा दशक 
समास १० : पढतमूर्खलक्षण .................... ८२ समास १ : देवशोधन......................... २०२ 
३-तिसरा दशक समास २ : ब्रह्मपावन ......................... २०४ 
समास १ : जन्मदुःखनिरूपण ................. ८६ समास ३ : मायोद्धव.......................... २०८ 
समास २ : स्वगुणपरीक्षा (अ) ............... ९० समास ४ : ब्रह्मनिरूपण...................... २११ 
समास ३ : स्वगुणपरीक्षा (ब) ................ ९५ समास ५ : मायाब्रह्मनिरूपण................. २१३ 
समास ४ : स्वगुणपरीक्षा (क) ............... ९९ समास ६ : सृष्टिकथन ....................... २१५ 
समास ५ : स्वगुणपरीक्षा (सा १०३ समास ७ : सगुणभजन ....................... २१९ 
समास ६ : आध्यात्मिकताप................. १०७ समास ८ : दृश्यनिर्शन........................ २२२३ 
समास ७ : आदिभूतिकताप ................. ११२ समास ९ : सारशोधन......................... २२७ 
समास ८ : आदिदैविकताप.................. ११८ समास १० : नुनुर्वाच्य ......................... २३० 
समास ९ : मृत्युनिरूपण ..................... १२१ ७-सातवा दशक 
समास १० : वैराग्यनिरूपण ................... १२५ समास १ : मंगळाचरण ....................... २३७ 
४-चौथा दशक समास २ : ब्रह्मनिरूपण...................... २४३ 
समास १ : श्रवणभक्ती....................... १३१ समास ३ : चतुर्दशब्रह्मनिरूपण ............. २४७ 


1781 दासबोध ( मराठी )--1 1) 


























. विषय पृष्ठसंख्या पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
समास ४ : विमलब्रह्मनिरूपण .............. २५१ समास ९ : पुरुषप्रकृति....................... ३९२ 
समास ५ : द्वैतकल्पनानिर्शन ................ २५६ समास १० : चळाचळनिरूपण ................ ३९४ 
समास ६ : बद्धमुक्तनिरूपण................. २५९ १९-अकरावा दशक 
समास ७ : साधनप्रतिष्ठा ...................... २६५ समास १ : सिद्धांतनिरूपण .................. ४०० 
समास ८ : श्रवणनिरूपण .................... २७१ समास २ : चत्वारदेवनिरूपण............... ४०३ 
समास ९ : श्रवणनिरूपण .................... २७५ समास ३ : सिकवणनिरूपण................ ४०६ 
समास १० : देहांतनिरूपण .................... २८० समास ४ : विवेकनिरूपण................... ४०९ 
८-आठवा दशक समास ५ : राजकारणनिरूपण ............... ४१९ 
समास ९ : देवदर्शन .......................... २८५ समास ६ : महंतलक्षण........................ 14.0 
समास २ : सूक्ष्ममशंका..................... २८९ समास ७ : चंचळनदीनिरूपण .............. ४१६ 
समास ३ : सूक्ष्मआशंका..................... २९४ समास ८ : अंतरत्माविवरण................. ४१८ 
समास ४ : सूक्ष्मपंचभूते...................... २९९ समास ९ : उपदेश ............................ ४२० 
समास ५ : स्थूळपंचमहाभूते स्वरूपाकाशभेद ३०३ समास १० : निःस्पृहवर्तणूक .................. ४२२ 
समास ६ : दुश्चीतनिरूपण.................. ३०९ १२-बारावा दशक 
समास ७ : मोक्षलक्षण........................ ३१३ समास १ : विमळलक्षण ..................... ४२५ 
समास ८ : आत्मदर्शन ....................... ३१८ समास २ : प्रत्ययनिरूपण ................... ४२७ 
समास ९ : सिद्धलक्षण ....................... ३२३ समास ३ : भकक्‍्क्‍तिनिरूपण.................... ४२९ 
समास १० : सुन्यत्वनिर्शन .................... ३२८ समास ४ : विवेकवैराग्य..................... ४३२ 
९-नवबवा दशक समास ५ : आत्मनिवेदन..................... ड३ड 
समास १ : आशंका........................... ३३५ समास ६ : सृष्टक्रिमनिरूपण ............... ४२३६ 
समास २ : ब्रह्मनिरूपण...................... ३३७ समास ७ : विषयत्यागनिरूपण ............. ४३८ 
समास ३ : निः:संदेहनिरूपण................. ३४१९ समास ८ : काळरूप.......................... डर्ड९ 
समास ४ : जाणपणनिरूपण................. ३४५ समास ९ : येत्लसिकवण..................... डर 
समास ५ : अनुमाननिर्शन.................... ३४८ समास १० : उत्तमपुरुषनिरूपण .............. डरडद 
समास ६ : गुणरूपनिरूपण.................. ३५१ १३-तेरावा दशक 
समास ७ : विकल्पनिर्शन.................... ३५६ समास १९ : आत्मानात्मविवेक............... ४५० 
समास ८ : देहांतनिरूपण .................... ३६१ समास २ : सारासारनिरूपण ................. उपर 
समास ९ : संदेहवारण ........................ ३६४ समास ३ : उभारणीनिरूपण ................. डप५ 
समास १० : स्थितिनिरूपण ................... ३६७ समास ४ : प्रलय.............................. ४५७ 
१०-दहाबा दशक समास ५ : कहाणीनिरूपण .................. ४५९ 
समास १ : अंतःकर्णयेक .................... ३७० समास ६ : लघुबोध .......................... ४६१ 
समास २ : देहआशंका ....................... ३७३ समास ७ : प्रत्ययेविवरण .................... ४६३ 
समास ३ : देहआशंकाशोधन................ ३७५ समास ८ : कर्तानिरूपण ..................... ४६५ 
समास ४ : बीजलक्षण........................ ३७६ समास ९ : आत्मविवरण..................... ४६८ 
समास ५ : पंचप्रलयनिरूपण ................ ३८० समास १० : सिकवणनिरूपण................ ४७१९ 
समास ६ : भ्रमनिरूपण ...................... ३८२ ९४-चौदावा दशक 
समास ७ : सगुणभजननिरूपण ............. ३८६ समास १ : निस्पृहलक्षण ..................... ४७ड 
समास ८ : प्रचितनिरूपण ................... ३८९ समास २ : भिक्षानिरूपण .................... ४८० 





[६] 














विषय पृष्ठ-संख्या |. विषय | पृष्ठ-संख्या | पृष्ठ-संख्या 
समास ३ : कवित्वकळा..................... ४८२ समास ७ : जगज्जीवननिरूपण ............. ५७० 
समास ४ : कोर्तनलक्षण...................... ४८६ समास ८ : तत्त्वनिरूपण ..................... ५७३ 
समास ५ : हरिकथालक्षण.................... ४८९ समास ९ : तनुचतुष्टये ....................... ५७५ 
समास ६ : चातुर्येलक्षण ...................... ४९२ समास १० : टोणपसिद्धलक्षण ................ ५७७ 
समास ७ : युगधर्मनिरूपण .................. ४९५ १८-अठरावा दशक 
समास ८ : अखंडध्याननिरूपण ............ ४९८ समास १ : बहुदेवस्थाननिरूपण ............ ५८० 
समास ९ : शाश्‍वतनिरूपण.................. ५०१९ समास २ : सर्वज्ञसंगनिरूपण................ ५८२ 
समास १० : मायानिरूपण..................... ५०्डॅ समास ३ : निः:स्पृहसिकवण................. प्ट्डॅ 
१५-पंधराबा दशक समास ४ : देहेदुल्लभनिरूपण............... ५८६ 
समास १ : चातुर्यलक्षण ...................... ५०६ समास ५ : करंटपरीक्षानिरूपण.............. ५८९ 
समास २ : निः:स्पृहव्यापलक्षण .............. ५०८ समास ६ : उत्तमपुरुषनिरूपण .............. ५९२ 
समास ३ : श्रेष्ठअंतरात्मानिरूपण........... ५११ समास ७ : जनस्वभावनिरूपण ............. ५्९्ड 
समास ४ : शाश्‍वतब्रह्मनिरूपण............. ५१३ समास ८ : अंतर्देवनिरूपण .................. ५९५ 
समास ५ : चंचळलक्षण...................... ५१६ समास ९ : निद्रानिरूपण ..................... ५९७ 
समास ६ : चातुर्यविवरण .................... ५१९ समास १० : श्रोताअवलक्षणनिरूपण......... ५९९ 
समास ७ : अधोर्धनिरूपण.................. ५२१ १९-एकोणिसावा दशक 
समास ८ : सूक्ष्मजीवनिरूपण............... ष५्रड समास १ : लेखनक्रियानिरूपण............. ६०४ 
समास ९ : पिंडोत्पत्ती ........................ ५२७ समास २ : विवरणनिरूपण.................. ६०६ 
समास १० : सिद्धांतनिरूपण .................. ५३० समास ३ : करंटलक्षणनिरूपण.............. ६०८ 
१६-सोळावा दशक समास ४ : सदेवलक्षणनिरूपण ............. ६१० 
समास १ : वाल्मीकिस्तवन.................. ५३३ ' समास ५ : देहेमान्यनिरूपण ................. ६१३ 
समास २ : सूर्यस्तवन......................... ५३५ समास ६ : बुद्धिवादनिरूपण................ ६१५ 
समास ३ : पृथ्वीस्तवन....................... ५३६ समास ७ : येत्ननिरूपण ...................... ६१७ 
समास ४ : आपनिरूपण...................... ५३९ | समास ८ : उपाधिलक्षणनिरूपण ........... ६२० 
समास ५ : अग्निनिरूपण.................... ५४९ समास ९ : राजकारणनिरूपण ............... ६२२ 
समास ६ : वायोस्तवननिरूपण ............. ५४३ समास १० : विवेकलक्षणनिरूपण ........... ६२५ 
समास ७ : महद्भूतनिरूपण................. ५४६ २०-विसाबा दशक 
समास ८ : आत्मारामनिरूपण ............... ५४९ समास १ : पूर्णापूर्णनिरूपण ................. ६२८ 
समास ९ : नानाउपासनानिरूपण............ ५५१ समास २ : सृष्टित्रिविधलक्षणनिरूपण..... ६३१ 
समास १० : गुणभूतनिरूपण ल ५५३ समास ३ : सूक्ष्मनामाभिधान बनबीर ६२२ 
९७-सतराबा दशक समास ४ : आत्मानिरूपण ................... ६३६ 
समास १ : देवबळात्कार..................... ५५६ समास ५ : चत्वारजिनस ..................... ६३९ 
समास २ : शिवशक्‍्तिनिरूपण .............. ५५८ समास ६ : आत्मागुणनिरूपण............... ६४२ 
समास ३ : श्रवणनिरूपण..................... ५६१ समास ७ : आत्मनिरूपण.................... ६डड 
समास ४ : अनुमाननिर्शन.................... ५६३ समास ८ : देहेक्षेत्रनिरूपण................... ६४७ 
समास ५ : अजपानिरूपण................... ५६६ समास ९ : सूक्ष्मनिरूपण .................... ६४९ 
समास ६ : देहात्मनिरूपण ................... ५६८ समास १० : विमलब्रह्मनिरूपण .............. ६५२ 





॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


समर्थ रामदास स्वामी व त्यांचा दासबोध 


भारतीय संस्कृतीचे यथार्थ प्रातिनिधिक दर्शन ज्यातून घडते, अशा ग्रंथराज महाभारतातील यक्षप्रश्‍नाच्या 
प्रकरणात यक्षाने धर्मरज युधिष्ठिरला एक आगळा प्रश्‍न विचारला आहे. ' धर्मराज, का दिक्‌?' म्हणजे दिशा 
कोणती?' या प्रश्‍नाला युधिष्टिरने दिलेले उत्तर अत्यंत मननीय आहे. तो म्हणाला, “सन्तो दिक्‌' संतांनी 
दाखविलेली दिशा हीच जीवनाची सर्वोत्तम दिशा होय. विविध संतचरित्रे आणि विपुल संतवाडूमय यांच्या संदर्भात 
वरील उत्तराचे सखोल चिंतन करून जर असा प्रश्‍न उपस्थित केला की, “वैयक्तिक व सामाजिक पातळीवर 
सर्वांना सर्वकाळी व्यवहार व परमार्थ या दोन्ही आघाड्यांवर यशस्वी होण्यासाठी अचूक दिशा कोणती ?'' तर 
त्याचे उत्तर निःशंकपणे असे द्यावे लागेल की, समर्थ रामदास स्वामींनी त्यांचे जीवन व वाडूमय यांच्या माध्यमातून 
दाखविलेली दिशा हीच ती अचूक दिशा होय! 

आपल्या सांस्कृतिक प्रवाहाचे मूळ अतिप्राचीन वैदिक वाडूमय आहे, याबद्दल कुणाचेही दुमत असू शकत 
नाही. नंतर काळाच्या ओघात वैदिक आचार-विचारांत शिरलेल्या अपप्रवृत्तींमुळे त्यातील काही अंशांच्या विरुद्ध 
उठलेल्या बौद्ध, जैन इत्यादी प्रतिक्रियात्मक लाटांच्या सकारात्मक उपदेशात बऱ्याच मोठ्या अंशी वैदिक विचार 
ब साधनप्रणालीच आहेत. या वैदिक वाडूमयाचा सोप्या लौकिक संस्कृत भाषेत रामायण, महाभारत, भागवतादी 
ग्रंथांतून विस्तार केला गेला, तर दर्शनशास्त्रांच्या आधारे त्या विचारांची तर्कशुद्ध मांडणी करण्यात आली. विविध 
क्रषींनी वैदिक विचार दिले. विविध आचार्यांनी तर्कशुद्ध मांडणी करून त्यांचा प्रचार केला. तर मध्ययुगात विविध 
संतांनी तेच विचार लोकभाषेत रुजविले. 


महाराष्ट्राची संतपरंपरा 


महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन संतपरंपरेत निर्माण झालेले विपुल साहित्य रामायण, महाभारत, गीता-भागवत यांना 
अनुसरणारे म्हणजेच पर्यायाने वैदिक विचारांना अनुसरणारे आहे. संतसपम्राट श्री जञानेश्वरमहाराजांची वेदनिष्ठा त्यांच्या 
साहित्यात पानोपानी दिसून येते व हाच सांस्कृतिक प्रवाह त्यांना अनुसरणाऱ्या परवर्ती सर्व संतांच्या वाडूमयात 
दुग्गोचर व्हावा, हे स्वाभाविक आहे. प्रपंचाशी अविरोधी असा सरळ सोपा भक्तिमार्गाचा उपदेश व तो समजावून 
सांगण्यासाठी विविध प्रकारचे सोप्या लोकभाषेतील पारमार्थिक साहित्य यांच्या आधारे मध्ययुगीन परचक्राच्या 
राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात संतांनी समाजाला सावरून धरले. अत्यंत विपरीत परिस्थितीत त्यांचे मनोबल टिकविले 
व फार मोठ्या प्रमाणात त्यांनी स्वकीय समाजाला मूळ भारतीय संस्कृतीशी बांधून ठेवले. उत्तरेकडे संत तुलसीदास, 
गुरु नानकदेव, शंकरदेव, नरसी मेहता, चैतन्य महाप्रभू इत्यादी संतांनीसुद्धा अशाच प्रकारचे कार्य करून भारतीय 
परंपरेवर अत्यंत मोठे उपकार केले आहेत. भारताच्या सर्वच प्रदेशातून त्या काळी संत महात्म्यांच्याद्वारे लोकभाषेतील 
प्रबोधनातून असे महनीय कार्य घडले. 

असे असले तरी महाराष्ट्रातील संतपरंपरेचे कार्य प्रकर्षाने नजरेत भरते ते तिच्या काही वैशिष्ट्यांमुळे. या 
भूमीतही अनेक पारमार्थिक संप्रदाय निर्माण झाले असले, तरी मराठी जनमानसावर सर्वांत मोठा प्रभाव पडला 
तो भागवतधर्मीय वारकरी संप्रदायाचा. संत श्री ज्ञाने श्वरमहाराजांनंतर शतकानुशतके अत्यंत श्रेष्ठ स्तराचे संत 
महाराष्ट्रातील लहानमोठ्या सर्व जातिजमातींतील स्त्री-पुरुषांमध्ये निर्माण होत राहिले व ही विशाल आणि अखंड 
संतपरंपरा मराठी लोकमनाला आपल्या सरळ, सोप्या भक्तिभावाने व मराठमोळ्या भाषेतील पारमार्थिक साहित्याने 
सदाचाराच्या मार्गावर सतत पुढे नेत राहिली. वैदिक धर्माचे पुनरुज्जीवन करणाऱ्या जगद्गुरू आदिशंकराचार्यांचे 
अद्वैत तत्त्वज्ञान व गीता-भागवतांतील रसाळ भक्तिमार्ग या दोन तटांच्यामधून या थोर संतांची विचारधारा अखंडपणे 
वाहत राहिली. अन्य प्रदेशांतून अद्वैती महात्मे झाले, भक्तिमार्गी संतही झाले. पण या दोहोंचा पूर्ण समन्वय करून 
प्रतिपादन करणारे संत महाराष्ट्राबाहेर गोस्वामी तुलसीदासांचा अपवाद वगळता दिसत नाहीत. संत तुलसीदासांनाही 


[८] 


त्यांच्या तोलामोलाची परंपर लाभली नाही. या उच्चस्तरीय संतांची अखंड मालिका हे महाराष्ट्रभूमीचे विलोभनीय 
सद्‌्भाग्य ठरले. 

महाराष्ट्राच्या या परंपरेतील प्रमुख संतांची ही स्वत:ची अशी वैशिष्ट्ये आहेत व प्रत्येक संत आपापल्या 
स्थानी आगळा ठरवा इतक्या प्रकर्षाने ती नजरेत भरतात. भागवतधर्माचा पाया रचणारे संतसग्राट श्री ज्ञाने श्वरमहाराज 
आपल्या प्रतिभासामर्थ्यात केवळ अजोड आहेत. भावार्थदीपिका अथवा ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमाने त्यांनी साहित्यसोनियाच्या 
खाणी प्रकट केल्यात व खरोखरी अमृतातेही पैजा जिंकणारा असा साहित्यालंकाररस प्रवाहित केला की, ज्ञानेश्वरी 
केवळ मराठी भाषेतीलच नव्हे, तर जगाच्या सर्व भाषांतील साहित्याचा मुकुटमणी ठरेल. अशी प्रतिभा अन्यत्र 
दुर्लभच! श्री ज्ञानेधरमाउलींचे सांगाती लडिवाळ भक्त संत श्री नामदेवांचे प्रचारसामर्थ्य हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य! 
सुमारे सात शतकांपूर्वी पंजाबसारख्या सुदूर प्रांती जाऊन तेथील जनमानसांत परमार्थ व भगवद्‌ भक्ती रुजविण्याचे 
कार्य श्रीनामदेवमहाराजांनी इतक्या प्रकर्षाने केले की, शिखांचा पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथसाहेब यात त्यांचे सुमारे चौसष्ट 
अभंग समाविष्ट झाले आहेत. पंजाब, हरियाणा व राजस्थान प्रांतात खास संत नामदेवांची अशी शंभराहून अधिक 
मंदिरे आहेत. तिकडील भाविकांची संत नामदेवांवरील श्रद्धा बघून आपले मस्तक त्या श्रद्धेपुढे झुकावे असे स्थान 
त्या जनमानसांत निर्माण करण्यासाठी संत नामदेवरायांना किती कष्ट उपसावे लागले असतील! प्रपंच हे संत 
एकनाथमहाराजांचे खास वैशिष्ट्य आहे. अन्य संतांच्या कौटुंबिक जीवनाकडे बघताना जाणवते की, काहींनी प्रपंच 
केलाच नाही, तर काहींना तो नीट जमला नाही. ज्ञान, कर्म, भक्‍ती व योग या सर्वांगांनी परमार्थ पूर्ण साधून व 
समाजाच्या सर्व स्तरांसाठी विविध प्रकारचे लिखाण करूनही नाथांना अव्यंग प्रपंचही साधला, ही त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वातील फार मोठी जमेची बाजू आहे. प्रपत्ती म्हणजे तळमळीची शरणागती हे संत श्री तुकाराममहाराजांचे 
प्रमुख बळ होय! विस्कटलेला प्रपंच, शास्त्राध्ययनाचा अभाव, कोणी सदेह मार्गदर्शक सद्‌गुरूही नाही. अशा 
अवस्थेत भगवंताचा साक्षात्कार करून घेऊन, अभंगवाणीने वेदार्थ सांगून भागवत धर्ममंदिराचा कळस होण्याचा 
बहुमान या संतश्रेष्ठाने प्राप्त केला तो मुख्यत्वे प्रपत्तीच्या म्हणजे अखंड तळमळ व संपूर्ण समर्पणाच्या बळावर. 
ज्ञानेश्वरमाउलींची प्रतिभा, संत नामदेवांचा प्रचार, संत एकनाथ महाराजांचा प्रपंच व संत तुकोबारायांची प्रपत्ती याला 
संत रामदासस्वामींनी जोड दिली ती प्रतिकाराची! धर्म-संस्कृतीवर कोसळणाऱ्या अस्मानी-सुलतानी आपततींच्या 
प्रसंगी वैयक्तिक व सामुदायिक पातळीवर प्रतिकारक्षमतासंपन्न समाज कसा उभा करावा याचे दिग्दर्शन हे समर्थांचे 


आगळे वैशिष्ट्य आहे. 
समर्थकालीन देशस्थिती 


श्री समर्थांच्या काळी असलेल्या आपल्या देशातील परिस्थितीचे अवलोकन केले तर हे लक्षात येते की, 
समाजात धैर्य व प्रतिकारक्षमता जागृत करू शकणाऱ्या महापुरुषांची तेव्हा नितांत आवश्यकता होती. प्राचीन 
काळापासून सुजला-सुफला नैसर्गिक संपन्नतेचे वरदान लाभलेला हा देश सर्वार्थाने समृद्ध व सुखी होता. येथील 
समाजजीवन अन्य सर्व देशांच्या तुलनेने उच्च व शांत होते. पण इ.स. ७१२ मधील महंमद बिन कासीमच्या 
आक्रमणानंतर सुरुवातीला धीरेधीरे व नंतर झपाट्याने हे दृश्य बदलू लागले. या संपन्न देशाला लुटण्यासाठी 
आक्रमकांच्या धाडीवर धाडी पडू लागल्या. या आक्रमणाचे स्वरूप केवळ संपत्ती लुटणे एवढेच नव्हते. येथील 
धर्म-संस्कृतीचा विनाश हेही त्यांचे तितकेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. यासाठी त्यांनी अत्यंत पवित्र आणि विशाल 
मंदिरांचा विध्वंस केला. अनेक मंदिरांचे मशिदीत रूपांतर केले. पवित्र देवमूर्तींची विटंबना करण्यासाठी त्यांचे 
धातू वितळवून त्याचा किंवा पाषाणमूर्तींचा मशिदीच्या भिंती बांधण्यासाठीच नव्हे, तर पायर्‍या म्हणूनही उपयोग 
केला. हिंदूंनी पूज्य मानलेल्या गाईंची क्रूर हत्या करण्यात धन्यता मानली. प्रतिकार करणाऱ्यांच्याच नव्हे तर प्रतिकार 
न करणाऱ्याही धार्मिक जनतेच्या कत्तलीवर कत्तली केल्या. स्त्रियांना बाटविणे, त्यांच्यावर क्रूर अत्याचार करणे 
व त्यांना पळवून नेणे हा तर त्यांना नित्याचा अधिकारच वाटू लागला. हालहाल करून असंख्य लोकांचे धर्मांतर 
करण्याचा सपाट लावला गेला. उत्तरेमध्ये मोगलांचा धिंगाणा चालू होता व दक्षिणेकडे पोर्तुगीजांचा धुमाकूळ सुरू 
होता. बहामनी राज्यातून निर्माण झालेल्या पाचही शाह्यांनी आपापल्या प्रदेशात पुन्हा पुन्हा वरीलप्रमाणे अत्याचार 


[९] 


करीत हिंदूंचा सर्वप्रकारे अनन्वित छळ करणे व हरप्रकारे धर्मांतर करून मुसलमानांची संख्या वाढविण्याचे 
(अ) धर्मकार्य अखंडपणे चालू ठेवले होते. या सर्व शासकांचा आपसांत जरी सत्ता-संघर्ष चालू असला, तरी येथील 
हिंदू जनता त्या सर्वांनाच समान शत्रू वाटत होती व तिची लांडगेतोड करण्यात सर्वांनाच धन्यता वाटत होती. 
त्यामुळे सर्वत्र हा समाज आक्रमकांच्या भक्ष्यस्थानी पडत चालला होता. 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आलेल्या आक्रमकांची संख्या येथील जनतेसमोर नगण्य होती. पण जाति-जमाती, 
प्रदेश, भाषा, संप्रदाय व परस्परस्पर्धा यांनी दुभंगलेला हा समाज या आक्रमकांचा प्रतिकार करू शकला नाही. 
इतक्या क्रूर राक्षसी आक्रमणाची त्याला सवयच नसल्यामुळे तो भेदरला, हवालदिल झाला. त्यातच परस्पर वैर, 
हेवेदावे, क्षुद्र स्वार्थीवृत्ती आणि कमालीची फूट यांमुळे दुर्बल झालेला हा समाज किंकर्तव्यमूढ झाला, भांबावला. 
यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच त्याला दिसेना. स्वतःवर संकट आल्यावर स्थानिक पातळीवर त्या त्या राजांनी याचा 
प्रतिकारही केला ब तो काही काळपर्यंत काही प्रमाणात कुठेकुठे यशस्वीही झाला. पण सर्वसमावेशक राष्ट्रीय 
दृष्टीच्या अभावी इतरांवरील संकटात मदतीसाठी धावून जाण्याची वृत्ती कोणी दर्शविली नाही. म्हणून आक्रमकांनी 
एका-एकाचा सहज पाडावच केला नाही, तर येथील जिंकलेल्या राजांना येथीलच अन्य राजांना जिंकण्यासाठी 
कौशल्याने व क्रौर्याने वापरले. त्यांच्या सेवेत असलेल्या एतद्देशीय सरदार व सैनिकांनीच येथील अन्य लोकांना 
परकीय गुलाम बनविण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या आपले रक्‍त सांडले व प्राणही दिले. हा या देशाचा भीषण 
दैवदुर्विलास! या देशातील पुत्रवत असलेल्या हिंदू समाजातील नागरिकांना ते केवळ हिंदू आहेत, म्हणून 
जिझियासारखा कर भरावा लागण्याची नामुष्की पिढ्यान्‌पिढ्या सोसावी लागली. 

हा भयाकुल करणारा घनांधकार कधी संपेल हे कळत नव्हते. संपेल किंवा नाही याचीही वानवा होती. 
तरीही भक्‍्तिमार्गी संतांच्या उपदेशाने सोशिक-सहिष्णु बनलेला हा समाज मोठ्या प्रमाणात तग धरून स्वधर्मपालन 
करीत होता. अशा भ्रांतिग्रस्त काळी “जय जय रघुवीर समर्थ' चा महान मंत्र सर्वत्र घुमवून या सहिष्णू समाजास 
जयिष्णू बनविण्यासाठी दुर्दांत शत्रूच्या प्रतिकारार्थ सिद्ध करण्यासाठी, तशी अचूक दृष्टी देण्यासाठी व दिशा 
दाखविण्यासाठी अवतरलेल्या महान राष्ट्रगुरूंचे नाव समर्थ रामदास स्वामी. 


समर्थ चरित्राची रूपरेषा 


मराठवाड्यातील जांब या गावी इ.स. १६०८ च्या चैत्र शु. ९ म्हणजे श्रीराम नवमीच्या दिवशी माध्याह्काळी 
समर्थ रामदास स्वामींचा जन्म झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सूर्याजीपंत ठोसर व आईचे नाव रणूबाई. समर्थांचे 
बालपणीचे नाव नारायण असून, त्यांना गंगाधर नावाचे थोरले बंधू होते. त्यांच्या वडिलांकडे म्हणजे सूर्याजीपंतांकडे 
परंपरेने आलेले कुलकर्णीपद होते व या घराण्यात अनेक पिढ्या भगवान श्रीरामाची व सूर्यनारायणाची उपासना 
अखंडपणे चालू होती. घराण्यातील हे सर्व संस्कार बालनारायणाला स्वाभाविकपणे प्राप्त झाले. नारायण, स्वरूपाने 
सुंदर, देहयष्टीने सुदृढ, वृत्तीने चपळ व खोडकर आणि बुद्धीने सतेज होता. 

वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी नारायणाचे पितृछत्र हरपले. तत्पूर्वी यवन अधिकाऱ्याच्या जाचक दबावाने 
व्यथित होऊन सूर्याजीपंतांनी आपले कुलकर्णीपद सोडून दिले होते. परकयांच्या या जाचाचा परिचय नारायणाला 
येथून होऊ लागला व जन्मजात चौकस बुद्धीने सभोवतालची अत्याचारग्रस्त समाजस्थिती पाहून या द्रष्ट्या 
बालकाने वयाच्या केवळ दहा-अकराव्या वर्षी ' आई! चिंता करितो विश्वाची' ही मनोव्यथा ऐकविली. 
सभोवतालच्या स्वकीय समाजाचे खरोखर परित्राण करावयाचे असेल तर लौकिक बंधनात न अडकता परमेश्वरी 
कृपा प्राप्त करण्याची निकड लक्षात घेऊन वयाच्या बाराव्या वर्षी नारायणाने लग्नमंडपातून पलायन केले व 
नाशिकला प्रभू रामरायाच्या दर्शनाने शांती अनुभवून आपल्या पुढील साधनेसाठी गोदाकाठी टाकळीचा निवांत 
परिसर निवडला. 'देवाच्या सख्यत्वासाठी । पडाव्या जिवलगांच्या तुटी ॥ सर्वस्व अर्पावे शेवटी । प्राण तोही 
वेचावा॥' या निर्धाराने जणू त्याची पावले पडत होती. 

यकळी येथील बारा वर्षांच्या तपश्चर्येचा काळ हा समर्थांच्या सर्व कार्याच्या पायाभरणीचा काळ आहे. पहाटे 
उठणे, नित्यकर्म, सूर्यनमस्कार, आटोपून माध्याह्मपर्यंत गोदावरीच्या पात्रात उभे राहून जपसाधना करणे असे करीत 





[१०] 


त्यांनी गायत्री व त्रयोदशाक्षरी राममंत्राची पुरश्वरणे पूर्ण केली. माध्याह्योत्तर माधुकरी भिक्षा घेऊन अपराहृ व 
सायंकाळी विविध ग्रंथांचा अभ्यास आणि प्रसंगोपात्त कथा-कोर्तनांचे श्रवण अशाप्रकारे अखंड बारा वर्षे 
स्वयंशिस्तीत राहून एकेकाळी हूडपणा करणारा हा नारायण स्वत:चा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक 
विकास योजनापूर्वक साधून घेतो, हे कुणाही विद्यार्थ्याला आदर्श ठरावे इतके स्पृहणीय आहे. श्री हनुमंताप्रमाणे 
श्रीरमसेवेकरिता स्वत:ची पूर्ण सिद्धता करून नारयण खरोखरी आता 'रामदास' झाला. 

यानंतरची स्वामी रामदासांची बारा वर्षे भारतवर्षाच्या तीर्थयात्रेत व्यतीत झाली. असंख्य पुण्यस्थळे या भारत 
देशाच्या सर्व प्रदेशातील कानाकोपर्‍यात विखुरलेली आहेत. आध्यात्मिक साधकांनी या पवित्र तीर्थांचे दर्शन घेणे, 
त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीला पोषक असल्याने अशा प्रकारची तीर्थयात्रा कमी-अधिक प्रमाणात सामान्यत: सर्व 
साधक केव्हातरी करतातच. या धार्मिक दृष्टीने तर स्वामी रामदासांनी ही तीर्थयात्रा केलीच. पण या निमित्ताने 
घडलेल्या पायी प्रवासात अगदी सहजपणे जे समाजजीवन दिसले आणि सोद्देश्य बारकाईने त्यांनी जे लोकनिरीक्षण 
केले त्याने त्यांच्या भावी कार्याची दिशा स्पष्ट होत गेली. क्रूर परकीय आक्रमकांनी समाज भेदरलेला होता. 
मंदिरांचा विध्वंस, देवमूर्तीचे भंजन, संपत्तीची लूट गाईंची हत्या, स्त्रियांचे अपहरण, छळाबळाने धर्मांतर व 
काफिरांचे शिरकाण हा सातसूत्री कार्यक्रम यवन शासकांकडून कमी-अधिक प्रमाणात पाशवी पद्धतीने सर्वत्र 
राबविला जात होता. त्यामुळे देशभर कोणालाही आपल्या संपत्तीची, घरादाराची, बायकामुलांची व प्राणांचीही 
शाश्‍वती नव्हती. या निरीक्षणाचे सार समर्थांनी एका वाक्यात सांगितले आहे 'सकळ पृथ्वी आंदोळली । धर्म गेला॥' 

हिंदू समाज कर्मकांडात्मक धर्माचे आचरण श्रद्धेने करीत होता. उपासना, तीर्थयात्रा, देवदर्शन, सणवार हे 
सर्व चालू होते. पण समाज भयाक्रांत होता. मथुरेतील एका उत्सवातून मूठभर यवनांनी हिंदूंच्या निवडक मुली 
हजारो लोकांसमक्ष उचलून नेल्या तरी, कोणी काही करू धजावले नाही. या घटनेने समर्थांना काय वाटले असेल? 
हा हिंदू समाज बहुसंख्य आहे, संपन्न आहे, कष्यळू आहे, बुद्धिमान व शूरही आहे. मग इतक्या विशाल समाजाला 
या आक्रमकांचा प्रतिकार का करता येत नाही ? समर्थांनी हे हेरले की या समाजाकडे सर्व काही असले तरी, 
आत्मकेंद्रिततेमुळे स्वत:पुरते पाहण्याची वृत्ती फार प्रभावी आहे. स्वार्थामुळे संघटन नाही, संघटनेअभावी शक्‍ती 
नाही, शक्तिअभावी साहस नाही, साहस नसल्याने प्रतिकार नाही व प्रतिकाराअभावी मुकाट्याने अत्याचार 
सोसण्याखेरीज गत्यंतर नाही. या भीषण अंधकारमय परिस्थितीवर मात करण्याचा उपाय ' अखंड चाळणा' करणाऱ्या 
समर्थांना स्फुरला-तो म्हणजे प्रभू रामचंद्रांची डोळस उपासना. 

डोळस उपासना याचा अर्थ असा की, परब्रह्मस्वरूप असलेल्या भगवान रामचंद्रांची आध्यात्मिक 
उन्नतीसाठी उपासना तर समर्थांना अभिप्रेत होतीच. पण त्याबरोबर सभोवतालच्या भीषण राक्षसी अत्याचारांनी 
गांजलेल्या समाजाचा आपल्या पुरुषार्थाने उद्धार करणाऱ्या, दुष्यंचा नि:शेष नि:पात करून सजनांचे परित्राण 
करणाऱ्या धर्मसंस्थापक श्रीरामाचा पराक्रमी आदर्शही समर्थांना लोकमनात रुजवावयाचा होता. देवांनाही 
बंदिवासातून सोडविणाऱ्या श्रीरामाची स्फूर्तिदायक कथाच या समाजाच्या मृतप्राय अंत:करणाला विजयाकांक्षेसाठी 
संजीवनी ठरू शकेल हा समर्थांचा होरा होता. म्हणून कृष्णातीरी चाफळ येथे श्रीरामस्थापना करून व मोठ्या 
प्रमाणात रामरायाचा उत्सव साजरा करून जेव्हा त्यांनी आपल्या कार्याची मुहूर्तमेढ रोवली, तेव्हा सहजपणे 
त्यांनी म्हटले *रक्षिता देव देवांचा। त्याचा उत्साब मांडिला॥' खरे म्हणजे समर्थांनी भगवान श्रीरामचंद्रांनाच 
समर्थ म्हटलेले आहे. 'जय जय रघुवीर समर्थ' हे नेहमी समर्थमुखाने ऐकता ऐकता भगवंताचे समर्थ हे 
विशेषण लोकांनी त्यांनाच लावून दिले व तेच रूढ झाले. समर्थ संप्रदाय हा श्रीरामोपासना संप्रदाय होय. 
कुटुंबाच्या घराण्याच्या प्रतिष्ठेसाठी व समाजाच्या उद्धारासाठी वैयक्तिक जीवनातील सुखांचा सहजपणे त्याग 
करणारे श्रीरामप्रभू आणि त्यांच्या दुष्टसंहार व साधुपरित्राण या धर्मसंस्थापनेच्या दोन्ही आघाड्यांवर स्वत:चे 
पूर्ण समर्पण करणारे बल-बुद्धि-शील-पराक्रमसंपन्न मारुतीराय ही समर्थांनी समाजाला पूजा करण्यासाठी प्रदान 
केलेली केवळ दैवतेच नाहीत तर, समाजाच्या सर्वतोमुख उत्कर्षासाठी जनमानसापुढे त्यांनी उभे केलेले महान 
अनुकरणीय आदर्शही आहेत. 

या उपासना व आरदर्शाच्या माध्यमातून त्यांना समाजात धर्मनिष्ठा, निःस्वार्थता, चारिओाय, बलोपासना, 


[११] 


समाजसंघटन, शौर्य, धैर्य, चातुर्य, परोपकार, ईश्वरभक्ती इत्यादी सद्गुणांचे संवर्धन करावयाचे होते. ठायी- 
ठायी सर्वत्र हे करण्यासाठी श्रीरामप्रभूंच्या व हनुमंतांच्या मंदिरांची स्थापना, मठांची उभारणी, शिष्यांचा व 
सजञनांचा संग्रह, त्यातून महंतांची निवड, महंतांचा व्यक्तिमत्त्व विकास आणि या सर्व कार्यासाठी आवश्यक 
अशी ग्रंथरचना हे सर्व करणे क्रमप्राप्त होते. श्री समर्थांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक या सर्व गोष्टी सातत्याने व 
सर्वांना सोबत घेत केल्या. त्या इतक्या प्रकर्षाने की, त्यांना याचि देही ' आनंदवनभुवना'चे स्वप्न साकारता 
आले. अखंड कामाच्या लगबगीने व निरंतर दगदगीने श्रमलेला हा सार्थक देह त्यांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी 
सज्जनगडावर श्रीरामचरणी समर्पून चिरविश्रांती समाधी प्राप्त केली. तो दिवस होता माघ वद्य नवमी इ.स. 
१६८२. एका धगधगत्या जीवनयज्ञाची ती पूर्णाहुती होती. 


समर्थांचे कार्य 


श्री समर्थांच्या या ७४ वर्षांच्या आयुष्यपटकडे ओझरती नजर टाकली तरी एका अत्यंत कर्तृत्वसंपन्न 
महापुरुषाचे हिमालयासारखे भव्य व्यक्तिमत्त्व नजरेत भरते. सामान्यत: संतांचे मुख्य जीवितकार्य परमे श्वरी 
साक्षात्‌कारासाठी साधना; जमेल तेवढे जनतेचे पारमार्थिक मार्गदर्शन व या दोहोंच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले 
भकतिप्रधान आध्यात्मिक साहित्य असे दिसून येते. हे सर्व पूर्णांशाने समर्थांच्याही जीवनात घडलेले आढळते. 
त्यांनी केलेली साक्षात्कारपर्यवसायी साधना रेखीव व योजनाबद्ध आहे. त्यांनी केलेला पारमार्थिक उपदेश 
तत्त्वज्ञान व प्रत्यक्ष साधना या दोन्ही अंगांनी बावन्नकशी आहे, हे तर त्यांच्या वाडूमयातून स्पष्ट आहेच. पण 
त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व कार्य या सर्व गोष्टी केवळ अंतर्भूत करीत नाही, तर त्या ओलांडून आणखी फारच 
पुढे गेलेले दिसते. 

निर्भय, विजिगीषु, सदाचारी व संघटित असा सामर्थ्यसंपन्न समाज घडविणे, हे त्यांच्या प्रयत्नांचे महत्त्वाचे 
लक्ष्य आहे आणि यासाठी जे जे करणे आवश्यक व शक्य आहे ते ते त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून 
केलेले दिसते. मुळात त्यांच्या स्वत:च्या चिंतनाची, स्वभावाची व लोकव्यवहाराची बैठक त्यांनी जागरूकपणे 
या ध्येयासाठी अनुकूल ठेवलेली दिसते. त्यांच्या विचार, उच्चार व आचारामध्ये कुठेही विसंगती आढळत 
नाही. या व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या बैठकीवरून त्यांनी या दिशेने केलेले समाजप्रबोधन यशस्वी न होते तर नवल! 
पण केवळ वैयक्तिक आचरण व समाजप्रबोधन यावरच ते थांबले नाहीत. 'क्रियेबीण बाचाळता व्यर्थ आहे' 
असे आवर्जून सांगणारा हा विरक्‍त महात्मा पराकोटीचा क्रियाशील भक्त होता. त्यांच्या या क्रियाशीलतेतून 
अनेक श्रीराममंदिरे, गावोगावी हनुमानमंदिरे व भारताच्या जवळपास सर्व प्रांतांतून सुमारे १९०० मठांची स्थापना 
झाली. मठांची ही संख्या आलंकारिक व थोड्याफार फरकाचीही असू शकली, तरी व सात-आठशे इतकोही 
धरली तरी ती थक्क करणारी आहे. 

समर्थस्थापित हे मठ केवळ पूजापाठ व जपजाप्य करण्याची स्थाने नव्हती. ती तेजस्वी संस्कार्केंद्रे होती. 
सनातन धर्माचे ज्ञानदान, सदाचाराचा व भक्‍्तिभावाचा संस्कार यांसह पुरुषार्थाची प्रेरणा व बलोपासना यासाठी 
प्रत्येक मठात मारुतिरायांच्या मंदिरांसह ग्रंथसंग्रह व व्यायामशाळा आवर्जून असत. परंपरागत तेजस्वी भिक्षा- 
पद्धतीच्या माध्यमाने समर्थांनी हे मठ स्वावलंबी व समाजाभिमुख ठेवले. महंतांची लक्षणे व मठपतींना 
दिलेल्या सूचना हे स्पष्ट करतात की, या मठांचे संचालक स्वतः त्यागी पण संसाराशी अविरोधी राहून 
सांस्कृतिक प्रवाह जनजीवनात प्रवाहित ठेवणारे लोकशिक्षक असावेत हे अभिप्रेत होते. या मठांची परस्पर- 
संपर्क शुंखलाही होती व याचा उपयोग छत्रपती शिवाजीमहाराज व शंभूराजे यांना आग्य्याहून रायगडी सुरक्षित 
पोहोचण्यासाठीच केवळ झाला नाही, तर एस्बीही स्वराज्यस्थापनेच्या कार्यासाठी आवश्यक तेव्हा अनुकूल असा 
तो होत गेला. स्वराज्यासाठी अनुकूल व पोषक जनमानस तयार करण्यात समर्थकार्याचा त्यांच्या मठ-मंदिर- 
महंताचा फार मोठा वाटा आहे. भक्तिप्रधान अध्यात्मोपदेशाने सहिष्णू बनलेल्या समाजाच्या अंत:करणात 
जयिष्णुतेचे स्फुल्लिंग चेतविणे व ते धगधगते ठेवणे हे समाजाचे मानसिक परिवर्तन व्यापक प्रमाणांत घडविणे 
हे महत्त्वाचे व अवघड कार्य समर्थांकडून पार पडले. विजयाची आकांक्षा निर्माण झाली, आशा पल्लवित 


[१२] 


झाली व स्वराज्याचा उष:काल दृष्टिपथात आला. यासाठी आवश्यक ती समाजमनाची मशागत समर्थांनी 


रात्रंदिवस खपून केली. 
शिवसमर्थयोग 


श्रीसमर्थांच्या सद्भाग्याची फार मोठी जमेची बाजू ही की, याचवेळी त्यांना अभिप्रेत असलेला प्रभू रामचंद्रांचा 
पराक्रमी धर्मनिष्ठ जीवनादर्श ज्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात पूर्ण प्रतिबिंबित झालेला दिसावा असे छत्रपती शिवाजीमहाराज 
स्वराज्यसंस्थापनेच्या कार्यात स्वयंप्रेरणेने गढून गेलेले होते. महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीवर एकाचवेळी कार्यरत असलेल्या 
या दोन्ही महापुरुषांच्या प्रेरणा स्वयंभू पण परस्परपूरक होत्या. दोन समांतर रेषांप्रमाणे विभिन्न क्षेत्रातून पण एकाच 
दिशेने एकाच ध्येयासाठी दोघांची वाटचाल होती. श्री समर्थ व श्री शिवछत्रपती यांचा गुरु-शिष्यसंबंध पारमार्थिक 
उपासनेसाठी मंत्रदीक्षा-अनुग्रहापुरताच केवळ नाही. दोघांची धर्मरक्षणाच्या ध्येयाबद्दलची एकरूपता, दोघांची अखंड 
कर्मशील प्रयत्नवादी प्रवृत्ती, दोघांची वैयक्तिक सुखाबद्दलची उदासीनता आणि कार्यातील सावधानता व 
शिस्तप्रियता, दोघांचा परस्परांसंबंधी कमालीचा आदरभाव व विश्वास यांचा साकल्याने विचार केला तर जणू एकच 
चेतना दोन विभिन्न देहांच्या माध्यमाने परस्परपूरक कार्यात मग्न असलेली जाणवते. खरा गुरु-शिष्यसंबंध असा 
असतो. पारमार्थिक संतमहात्म्यांकडे दर्शनासाठी श्रद्धेने जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेणे वेगळे व दोघांच्या जीवनदृष्टीत 
इतकी एकरूपता-एकजीवता प्रतीत होणे वेगळे. श्री शिवछत्रपतींचा असा अट्टयत्वसंबंध श्री समर्थांशी असलेला 
दिसून येतो. महाभारतातील श्रीकृष्णार्जुनाप्रमाणे दोघे स्वयंभू असूनही परस्पर समरस होऊन स्वधर्मरक्षणार्थ 
स्वराज्यस्थापनेचे कार्य करीत होते. हा शिवसमर्थयोग म्हणजे क्षात्रतेज व ब्राह्मतेज या दोन्हींचा संगम! हाच महाराष्ट्र 
धर्माचा प्राण व यानेच समाजाचे खरे परित्राण! 


अद्वितीय धर्माचार्य 


समर्थांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विविध अंगांचे दर्शन घेताना हे जाणवते की, त्यांना अलीकडच्या संत- 
महात्म्यांच्या व्यक्तित्वाच्या ठगविक चौकटीत बसविता येणे शक्‍य नाही. कारण इतक्या विविध पैलूंचे दर्शन 
अन्यत्र होत नाही. अन्य कोणाही संत-सत्पुरुषाने जे काही सांगितले, ते सर्व समर्थांच्या उपदेशात गवसतेच. 
पण असेही पुष्कळ आहे की, जे अन्य कोणी संतांनी सांगितलेले नाही, पण समर्थ वाडूमयात आढळते. 
निखळ पारमार्थिक उपदेशाव्यतिरिक्‍्त वैयक्तिक व सामाजिक हितासाठी समर्थांनी बराच व्यावहारिक उपदेश 
केला आहे. म्हणून जर कुणी त्यांना राजकारणी संत म्हणत असतील, तर ते त्यांचे दूषण नसून, भूषण आहे 
व टीकाकारांच्या अपरिपक्वतेचे द्योतक आहे. 

धर्म ही संकल्पना केवळ पारमार्थिक नाही. अभ्युदय म्हणजे ऐहिक उन्नती व नि: श्रेयस म्हणजे पारमार्थिक 
सद्गती ही दोन्ही धर्माची अंगे परंपरागत शास्त्रकारांनी मानली आहेत. त्यामुळे खऱ्या परिपूर्ण धर्माचार्याकडून 
दोनही बाबतींत मार्गदर्शन अपेक्षित असले पाहिजे. भगवान वेदव्यास, देवर्षी नारद, महर्षी वसिष्ठ-विश्वामित्र, 
अगस्त्य ही अशी श्रेष्ठांची नामावली आहे की, जे मानव-जीवनाच्या या दोन्ही अंगांचे केवळ जातेच नव्हते, तर 
मानवाच्या सुख-शांतीसाठी राजकोय सत्ताही योग्य व्यक्‍तीच्या हाती असावी, यासाठी सक्रिय प्रयनशील राहिले 
होते. समाजजीवनाला राजनीती अत्यंत प्रभावित करते. म्हणून तर महाभारतकारांनी 'सर्वे धर्मा: राजधर्मप्रधाना: ' 
व “राजा कालस्य कारणम्‌' असे म्हटले आहे. श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी तर ' धर्मसंस्थापना' शब्दाचा अर्थच 
राजनीतीला धर्माची जोड देणे असा केला आहे. वर उल्लेखिलेल्या सर्व महापुरुषांनी यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात. 
समर्थांनीही तसे केले असल्याने ते या महापुरुषांच्या पंक्तीत बसून अधिक अभिनंदनीय ठरतात. सजजन व गड 
हे दोन शब्द त्यांनी पहिल्यांदा एकत्र आणले असले तरी या दोन्हींच्या साहचर्यानेच समाजाचा उत्कर्ष आहे ही 
धारणा प्राचीन क्रषींची आहे. समर्थांना राजकारणी संत म्हणून कमी लेखण्यापेक्षा त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे 
मोजमाप करण्यासाठी आपण लावत असलेला मानदंड अपुरा पडतो आहे, हे लक्षात घेऊन आपली दृष्टी प्रगल्भ 
करण्याची आवश्यकता आहे, हे ज्याला कळेल तो शहाणा. पूर्वग्रहदूषित संकीर्ण मानसिक चौकटीत या प्रभंजनाला 
कोंबण्याचा प्रयत्न विवेकी लेखकांना शोभनीय नाही. 





[१३] 


समर्थांनी प्रयुक्त केलेल्या राजकारण शब्दाचाही नीट विचार होणे अगत्य आहे. आपल्याला अभिप्रेत 
असलेल्या अर्थांना समर्थांच्या माथी मारण्यापेक्षा त्यांनी विविध संदर्भात ज्या आशयाने तो शब्द योजिला तो आशय 
शोधला तर केवळ आधुनिक पॉलिटिक्स म्ह. सत्ताकारण किंवा चातुर्य या शब्दांच्या पलीकडे जावे लागते. 
दासबोधाचा अकरावा दशक मुख्यतः व्यक्तिमत्त्व-विकासावर प्रकाश टाकणारा आहे. त्यात राजकारण याचा अर्थ 
लोकव्यवस्थापकीय संघटनकौशल्य (11३९०18 ग'8व१ा-0ष्ट्रांझष्ट शंतं1) असा घेणे अधिक इष्ट आहे. 
व्यवस्थितपणा हे समर्थांचे खास वैशिष्ट्य आहे. मुख्यत: या अर्थाने या शब्दाकडे बघितल्यास तो ज्याप्रमाणे 
जीवनाच्या अन्य क्षेत्रांतील लोकव्यवस्थापनास लागू पडेल, त्याप्रमाणे राजनीतीतील लोकव्यवस्थापनासही पडू 
शकेल. पण तो तेवढ्यापुरता मर्यादित असणार नाही. 

लोकव्यवस्थापन हे कुठल्याही संस्थेचे वा संघटनेचे महत्त्वाचे अंग आहे व समर्थांनी सांगितलेले ' तिसरे 
ते सावधपण । सर्व विषयी ॥' हे तर धर्माचे मर्मच आहे. महाभारतात यक्षाने विचारले, ' धर्मरज, एका शब्दात 
धर्माचे स्वरूप काय ?', ( किंस्विदेकपदं धर्म्यम्‌ ) याचे उत्तर धर्मरजाने दिले आहे, 'दक्षता' म्हणजेच सावधानता 
हे एका शब्दात सांगितलेले धर्माचे स्वरूप आहे. ( दाक्ष्यम्‌ एकपदं धर्म्यम्‌ ) सावधानतेचे धर्मदृष्ट्या इतके महत्त्व 
आहे. वस्तुत: समर्थ केवळ धर्मकारणी आहेत. त्यांच्या प्रसिद्ध चतुःसूत्रीतील हरिकथा-निरूपण, राजकारण, 
सावधपण, व स्वकर्म उद्योगशीलता ही सर्व खऱया धर्मपालनाची अंगे आहेत. या संपूर्ण धर्मकारणाविषयी समर्थांनी 
केलेले मार्गदर्शन एका महाभारताखेरीज अन्यत्र कुठेही नाही. 

समर्थांनी अंधश्रद्धा आळस व गबाळेपणा यांचे वाभाडे काढले आहेत. दैववादाला कुठेही स्थान न देता 
सर्वदा उत्कट प्रयत्नवाद मांडला. पारमार्थिक परंपरेचे अंध गतानुगतिक होऊन स्त्रीदेहाची निंदा त्यांनी आपल्या 
वाडूमयात एका शब्दानेही केली नाही. महिलांना प्रबुद्ध करून अनुग्रह देण्याचा अधिकारच केवळ दिला नाही, 
तर मठपतीही बनविले. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी विधवा वेणाबाईंना कोर्तनासाठी उभे केले. धर्मशास्त्र, भक्‍्तिशास्त्र, 
योगशास्त्र यांच्यासह समाजशास्त्र, व्यवहारशास्त्र, व्यवस्थापन-संघटन-शास्त्र, राजनीतिशास्त्र इत्यादी अनेक लौकिक 
विद्यांच्या उपदेशाने समाजजीवन प्रगल्भ केले. बौद्ध, शंकराचार्य व महानुभावपंथीय यांच्या पश्चात्‌ फक्त समर्थांनीच 
प्रचारक-योजना राबविली व त्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवून भारतभर मठस्थापना केली. 

महर्षी वेदव्यासांनी विपुल लेखन केले, पण त्यांना माणसे घडविण्याचे कार्य करावे लागले नाही. देवर्षी 
नारदांनी लोकजागृतीचे कार्य केले, पण असे विपुल लेखन त्यांच्याकडून झाले नाही. आदिशंकराचार्यांनी धर्माची 
पुन: संस्थापना केली. पण त्यांना राजनीतीकडे लक्ष द्यावे लागले नाही. आर्य चाणक्यांनी राजनीती केली, 
अर्थशार्त्रही लिहिले. पण आध्यात्मिक मार्गदर्शनाची अपेक्षा त्यांच्यापासून ठेवता येत नाही. पारतंत्र्याच्या काळातही 
स्वा. विवेकानंदांनी राजधर्माचा विचार प्रतिपादन केला नाही. योगी अरविंदांनी योगाभ्यास साधला व विपुल लेखन 
केले. पण समर्थांसारखा सर्वत्र संचार त्यांच्या जीवनकार्याचे अंग नव्हते. मला तर इतिहासात समर्थांसारखे अन्य 
व्यक्तिमत्त्व दिसत नाही. कुणी दाखवून दिल्यास मान्य करावयास माझी हरकत नाही. 

महाराष्ट्रीय भागवत धर्ममंदिराचा पाया, संतसम्राट श्री ज्ञानेधर महाराजांनी रचला. संत तुकाराममहाराज हे त्या 
मंदिराचा कळस म्हणून शोभायमान झाले तर, समर्थ रामदासस्वामी त्या मंदिरावर फडकणारा प्रेरणादायी पवित्र 
ध्वज ठरले आहेत. “तुका झालासे कळस। ध्वज होई रामदास ॥' हे एकजिनसी अभंग भव्य भागवतधर्म-मंदिर 
महाराष्ट्र संस्कृतीचा प्राण व वैदिक संस्कृतीची शान आहे. 


ग्रंथयज दासबोध 


विविधांगी धर्मकार्य करीत असताना वेळोवेळी समर्थ रामदास स्वामींकडून विपुल लेखन होत गेले. त्यांच्या 
या अफाट ग्रंथरचनेमध्ये दासबोध, मनाचे श्लोक, रामायण, आत्माराम, करुणाष्टके, जुना दासबोध (एकवीस 
समासी), स्फुट प्रकरणे, स्फुट श्लोक, अष्यक्षरी पाच लघुकाव्ये, चौदा ओवीशते, स्फुट ओव्या, अवांतर व 
प्रासंगिक प्रकरणे, विविध आरत्या, सवाया, अभंग, पदे, ललिते, मानसपूजा इत्यादींचा समावेश होतो. या सर्व 
वाडूमयात दासबोध हा समर्थांचा प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. त्याचे महत्त्व तसे आहेही. श्री समर्थांनी हा ग्रंथ स्वमुखे 


[१४] 


सांगितला आणि त्यांचे शिष्योत्तम श्री कल्याणस्वामी यांनी तो लिहून घेतला असे म्हटले जाते. अर्थात हा एकयकी 
सलगपणे लिहून पूर्ण झालेला ग्रंथ नाही. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे त्याचे लेखन व अनेकवार संपादन झाले आहे. 
अनेक वर्षांच्या परिश्रमाने उपलब्ध रूपात पूर्णत्व पावलेल्या या ग्रंथात एकूण बीस दशक असून, प्रत्येक दशकात 
दहा समास म्हणजे एकूण सर्व मिळून दोनशे समासांचा हा ग्रंथरज आहे. 

त्यावेळच्या प्रचलित प्रथेप्रमाणे दासबोध ग्रंथ ओवी या गेयछंदात निबद्ध असला तरी याकडे काव्यग्रंथ म्हणून 
बघता येत नाही. माझ्या दृष्टीने श्री समर्थांचे विविध विषयांवरील ओघवत्या भाषेतील हे निबंध होत. चतुर्दश 
ब्रह्म, विमल ब्रह्म, माया, शुद्ध ज्ञान, सृष्टिविचार, द्वैत कल्पना निरसन, त्रिविध ताप, सत्त्व, रज, तमोगुण-विचार, 
नवधा भक्ती, वैराग्य, गुरुलक्षण, शिष्यलक्षण, विरक्‍्तलक्षण, मूर्खलक्षण, पढतमूर्खलक्षण, चातुर्यलक्षण, बद्ध- 
मुमुक्षु-साधक-सिद्ध लक्षणे, प्रकृति-पुरुषविचार, चत्वार देव निरूपण, विवेक निरूपण, महंतलक्षण, राजकारण, 
नि:स्पृहता, कथा-कोर्तन, उपासना, आत्माराम, उत्तम पुरुष, जनस्वभाव, बुद्धिवाद, प्रयत्रवाद , लेखनकला इत्यादी 
विविध विषयांचा सखोल ऊहापोह या ग्रंथात झालेला दिसतो. 

तत्त्वज्ञानानुसार जगद्गुरू आदिशंकराचार्य, संतसम्राट श्री ज्ञानेश्वर महाराजादी भागवतधर्मीय सर्व संत व 
श्री समर्थ रामदास स्वामी या सर्वांचा अद्वैत सिद्धांत आहे व मांडणीतील तपशीलाचा फरक वगळता 
सर्वांची सैद्धांतिक एकरूपता आहे. हे अद्वैत तत्त्वज्ञान व भक्तिमार्गी साधनापद्धती याखेरीजही कितीतरी 
विषयांचा दासबोधात समावेश झालेला वरील सूचीवरून दिसून येतो आणि व्यवहाराच्या पहिल्या पायरीपासून 
परमार्थाच्या शेवटच्या स्थितीपर्यंत सर्व काही यात समाविष्ट झाले आहे, असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. 
एकूणच समर्थांनी जितक्या विविध विषयांवर लेखन केले आहे, तितक्‍या विषयांवर महर्षी वेदव्यासांखेरीज 
अन्य कोणीही लिहिलेले नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. 

“येथे बोलिला विशद । भक्तिमार्ग ॥' असे समर्थांनीच ग्रंथाच्या आरंभी म्हटलेले असल्यामुळे या ग्रंथाचा 
मुख्य विषय भगवद्‌भक्ती हा आहे हे स्पष्टच आहे. समर्थांचा स्थायीभाव प्रामुख्याने दास्यभक्ती हा असल्यामुळे 
प्रभू रामचंद्रांच्या दासाने आपल्या शिष्यांना केलेला बोध म्हणजे उपदेश हा तर दासबोध शब्दाचा अर्थ आहेच, 
पण श्रीरामाचे दास्य करणाऱ्या भक्तांना केलेला उपदेश असाही याचा अर्थ आहे. या ग्रंथातील व संप्रदायातील 
भक्ती ही शंकराचार्यांच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानावर उभी आहे आणि भागवतातील भक्तिप्रक्रियांनी ती अलंकृत आहे. 
या भक्तीचा प्रपंचाशी केवळ अविरोधच नाही तर प्रपंच नेटका करण्याचा आग्रह आहे. उत्कट भक्तीने परमार्थ 
कसा करावा याचे जसे मार्गदर्शन यात आहे तसे दक्षतेने प्रपंच कसा यशस्वी करावा याचीही सर्व सूत्रे या ग्रंथात 
उपलब्ध आहेत. प्रपंच असो वा परमार्थ, दोन्ही आघाड्यांवर समर्थ प्रयत्रवादाचे प्रखर पुरस्कर्ते व दैववादाचे 
खंडनकर्ते आहेत. *यत्न तो देव जाणावा' असे म्हणून त्यांनी प्रयत्नवादाला परमेश्वरी स्तरावर मान्यता दिली व 
“अचूक यत्न करावा' असे म्हणून प्रयत्नवादाचे मर्मही सांगितले. विवेक व वैराग्य हे समर्थ-विचारांचे प्रिय सांगाती 
असून, प्रयत्न, प्रचीती व प्रबोध या त्रिसूत्रीने या ग्रंथात समग्र मानव जीवनाचे विज्ञानच साकार केले आहे. 


अभिनंदन 


या ग्रंथयज दासबोधाचा आदरणीया डॉ. श्रीमती कमलताई बा. वैद्य यांनी केलेला प्रस्तुत अर्थ मला फार 
महत्त्वाचा वाटतो. ब्र. प. प. पूज्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज यांच्याकडून त्यांना श्रीरमोपासनेचा अनुग्रह 
प्राप्त झाला. पू. स्वामीजींनी गोस्वामी तुलसीदासांच्या 'रामचरितमानस' म्हणजे तुलसीरामायण या प्रसिद्ध ग्रंथावर 
लिहिलेली सुमारे सहा हजार पृष्ठांची टीका हिंदी भाषी विद्वानांनी आदराने गौरविली व गीताप्रेसने प्रकाशित केली 
आहे. एका मराठी भाषिक साहित्यिकाने हिंदी भाषेत इतके मौलिक कार्य करावे, हे अपूर्व व महाराष्ट्र सार्स्वतास 
गौरवास्पद आहे. या थोर सत्पुरुषाच्या अंतेवासी राहून त्यांची सेवा करण्याचे सद्‌भाग्य श्रीमती कमलताईंना अनेक 
वर्षे मिळाले व श्रीरामभक्ति-साहित्याकडे बघण्याची विमल दृष्टी लाभली. 

स्वतः कमलताईंनी एकनाथी भागवताचे संशोधन करून पीएच.डी. पदवी संपादन केलेली असल्यामुळे 
संत साहित्याकडे बघण्याचा विद्यापीठीय चिकित्सक दृष्टिकोन व भाषासमृद्धी यांनीही प्रस्तुत गद्यानुवाद अलंकृत 


[१५] 


आहे. प्रभू रामरयाची भगिनीभावाने उत्कट भक्ती दीर्घकाळ करता करता त्यांना गुरुकृपेने प्राप्त झालेली भावावस्था 
हे तर त्यांचे अत्यंत मौल्यवान लेणे आहे. अशा प्रकारे वाडूमयीन बौद्धिक तयारी, उत्कट साधना व पूर्ण गुरुकृपा 
यांचा हा त्रिवेणी संगम दासबोध-गद्यार्थाचा त्यांचा श्रेष्ठ अधिकार सिद्ध करतो. हा अर्थ सुबोध, सुरस व 
संदेहनिवारक झाला आहे याची वाचकांना प्रचीती येईल. वृद्धापकाळात ब विकलांग अवस्थेत त्यांच्याकडून ही 
इतकी मोठी लेखनसेवा घडली, ही खरोखरी श्रीसमर्थांचीच कृपा. डॉ. कमलताईंचे मनःपूर्वक अभिनंदन. 

गीताप्रेस, गोरखपूर या प्रकाशन संस्थेचे अभिनंदन करण्यासाठी पुरेसे योग्य शब्दच नाहीत. भौतिक 
झगमगाटाच्या या काळात आध्यात्मिक, धार्मिक व सांस्कृतिक साहित्याचे प्रचंड प्रमाणात प्रकाशन करून व अत्यंत 
स्वल्प मूल्यात ती वितरित करून सुमारे पाउण शतक या संस्थेने आपल्या संस्कृतीची अजोड सेवा केली आहे. 
गेल्या दशकापासून राष्ट्रभाषा हिंदीसह विभिन्न प्रादेशिक भाषेतील संत वाडूमयाचे प्रकाशन सुरू करून तर त्यांनी 
अखिल भारतीय भाविकांना उपकृत केले आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोण न ठेवता केलेल्या त्यांच्या या सांस्कृतिक 
सेवेला संपूर्ण देशाच्या वाडूमय-प्रकाशकीय इतिहासात तोड नाही. 

श्रीमतदासबोधाची ही आवृत्ती सुबक, सुंदर व दर्जेदार ठरणार याबद्दल मला शंका नाही. महाराष्ट्रीय 
संतवाड्मय प्रकाशनाच्या या महतूकार्याबद्दल मराठी जनतेच्या वतीने मी गीताप्रेसचे मनःपूर्वक आभार मानतो व 
हार्दिक अभिनंदन करतो. त्यांच्या या परिश्रमाचे चीज होण्यासाठी प्रत्येक मराठी वाचकाने हा ग्रंथरज आपापल्या 
घरी आदराने विराजमान करावा. प्रत्येक सुबुद्ध भाविकाने याचे पारायण-वाचन-चिंतन करून आपले व आपल्या 
कुटुंबाचे कल्याण साधावे. प्रत्येक जागरूक संस्कृतिप्रेमी नागरिकाने आपल्या समाजाची पुढील पिढी तेजस्वी 
करण्यासाठी या ग्रंथाचा सर्वत्र प्रचार करावा, ही विज्ञापना इति. 


न्यूयॉर्क (अमेरिका) श्री ज्ञानेश्वरपदाश्रित, 
संत नामदेव पुण्यतिथी स्वा. गोविंददेव गिरि 
दि. २३ जुलै, २००६ ( आचार्य किशोर व्यास ) 


(__] 


भगवान्‌ श्रीमत्‌ प. प. श्रीधरस्वामिविरचित 
॥ श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तव: ॥ 


*“दासस्त्वं भव रामस्य भवपारं स नेष्यति' 
भवसेतुरिवाभाति दासबोध:  प्रबोधयन्‌॥ १ ॥ 
“तू श्रीरामांचा दास हो, म्हणजे ते तुला संसारसागरातून पैलतीराला (मोक्षाला) नेतील,' असा 
उपदेश करणारा दासबोध जणू संसारसागरावरील पूल असल्यासारखा वाटतो. (१) 


'सर्व हि पूरयत्येष श्रीरामो दासवांछितम्‌' 
चिन्तामणिरिवाभाति दासबोध: प्रबोधयन्‌॥ २॥ 
“हे श्रीराम भक्तांच्या सर्व कामना पूर्ण करतात' असा उपदेश करणारा दासबोध चिंतामणीसारखाच 
आहे. (२) 


*सर्वप्रकारकं दास्यं रामदास्येने नश्यति।' 
स्वातन्तर्यभाः प्रभातीत्थं दासबोध: प्रबोधयन्‌॥ ३ ॥ 
' श्रीरामांची सेवा केल्याने सर्व प्रकारची (प्रपंचाची) गुलामगिरी नष्ट होते, ' असा उपदेश करणारा 
दासबोध स्वातंत्र्याचा जणू प्रकाश असल्यासारखा वाटतो. (३) 


“पापं तापं च दैन्यं च रामदास्येन नश्यति' 
इत्येवं बोधयन्‌ भाति दासबोध: सतां गतिः॥ ४ ॥ 
' श्रीरामांच्या भक्तीने पाप, ताप आणि दैन्य नाहीसे होते,' असे सांगणारा दासबोध सज्जनांचा 
परम आश्रय आहे, असे आढळते. (४) 


“प्रपंच:  परमार्थश्च  रामदास्येन सिध्यति' 
देहलीदीपवद्धाति  दासबोधः  प्रबोधयन्‌॥ ५ ॥ 
“प्रपंच आणि परमार्थ श्रीरामभक्‍तीने साध्य होतो, ' असा उपदेश करणारा दासबोध उंबरठ्यावरील 
दिव्यासारखा भासतो. (५) 


“वासनाजालनिर्माकः रामदास्येन सम्भवेत्‌' 
भवाब्धिनौरिवाभाति दासबोध:  प्रबोधयन्‌॥ ६ ॥ 
' श्रीरामांच्या सेवेने सर्व वासना नष्ट होतात, ' असे सांगणारा दासबोध भवसागरातील नावेसारखा 
शोभतो. (६) 
'स्वाराज्यं च स्वराज्य च रामदास्येन लभ्यते' 
भातीत्थं बोधयन्‌ नित्यं दासबोध: सुरदुम:॥ ७ ॥ 
' श्रीरामांच्या सेवेने आत्मराज्य व स्वराज्य दोन्हीही मिळते,' असे आश्वासन देणारा दासबोध 
नेहमी कल्पवृक्षासारखा भासतो. (७) 





[. १७] 


' श्रीसमर्थसमस्त्व॑ स्या रामदास्येने पावन: ' 
स्पर्शापषळ इवाभाति दासबोध: प्रबोधयन्‌ ॥ ८ ॥ 
' श्रीरामांच्या भक्तीने तूही श्रीरामदास स्वामींसारखा पावन हो,' असे सांगणारा दासबोध 
परिसासारखा आहे. (८) 


“तवात्मा ब्रह्मरामो$यं स त्वमेव त्वमेव सः' 
महावाक्यमिवाभाति  दासबोधः  प्रबोधयन्‌॥ ९ ॥ 
तुझा आत्मा ब्रह्मरूप रामच आहे, तो तूच आहेस व तूच तो आहे,' असा उपदेश करणारा 
दासबोध *महावाक्‍्यांसारखा' शोभतो. (९) 


“दासोपि रामदास्येन रामस्त्व॑ त्वमृतो भवेः' 
इति प्रबोधयन्‌ भाति दासबोधामृतं महत्‌ ॥ १०॥ 
' श्रीरमभक्तीने तू दास असलास तरी अमृतरूप रामच होशील, ' असा उपदेश करणारा दासबोध 
श्रेष्ठ अमृत असल्यासारखा वाटतो. (१०) 


'दासबोधश्विदादित्यो यत्र कुत्रापि वा स्थित: 
अज्ञानतिमिरे शीघ्रं नाशयन्‌ काशते$निशम्‌॥ १९॥ 
चैतन्यसूर्यासारखा असणारा दासबोध कोणाकडेही असला, तरी त्याचा अज्ञानांधकार तत्काळ 
नाहीसा करीत अखंड प्रकाशत राहील. (११) 


->श्रीधरस्वामी 
० 


श्रीदासबोध-पठन-पारायण-पद्धती 


सकाळी स्ञ्रान करून धुतलेले वस्त्र नेसून आसनावर बसावे. समोर व्यासपीठ ठेवून त्यावर 
ग्रंथ ठेवावा. आचमन, प्राणायाम करून पठनाचा किंवा पारायणाचा संकल्प करवा. नंतर ग्रंथाची 
अष्टगंध, फुले वाहून उदबत्ती, नीरांजन ओवाळून व प्रदक्षिणा-नमस्कार करून पूजा करावी. नंतर 
पुढील श्लोक म्हणावे. 
| गणेश: शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा। 
आराध्यदैवत॑ गुह्य सर्व मे खघुनंदन:ः॥१॥ 


गणेश शारदा सद्गुरू । संत सज्जन कुळेश्वरू। 
सर्वहि माझा रघुबीरू । सदगुरुरूपें ॥२॥ 
माझें आराध्यदैवत । परम गुह्य गुह्यातीत। 
गुह्मपणाची मात ॥1न चले जेथें॥३॥ 


[१८] 


यो जातो मरुदंशज: क्षितितले संबोधयन्‌ सज्जनान्‌ 
ग्रंथ यो रचयन्‌ सुपुण्यजनकं श्रीदासबोधाभिधम्‌। 
य: कोर्त्या पठनेन सर्वविदुषां स्वांतापहारी सदा 
सो$्यं मुक्तिकरः क्षिती विजयते श्रीरामदासो गुरु: ॥ ४॥ 


मल्ग्र वाटते अंतरीं त्वां बसावें । तुझ्या दासबोधासि त्वां बोधवावें। 
अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा । महाराजया सद्गुरु रामदासा॥ ५॥ 


ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत॑ गगनसदुशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त॑ नमामि ॥ ६॥ 


गुर्व्रह्या गुरुविष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥७॥ 

अनेन प्रीयतां देवो. भगवान्‌ जानकोीपति:। 

श्रीरामचंद्र: पूर्वेषामस्माकं कुलदैवतम्‌ ॥ ८॥ 
॥ श्रोता वकता श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ॥ 


यानंतर श्रीमनाचे श्लोक नित्य व क्रमाने १३ म्हणून श्रीमद्दासबोधाचे वाचन करावे. 
श्रीमत्‌ दासबोधाचे नित्याचे/पारायणाचे वाचन झाल्यावर त्यापुढील समासाची पहिली ओवी वाचावी. 
त्यानंतर दासबोधाच्या शेवटच्या १२ ओव्या वाचाव्या. संपूर्ण पारायणानंतर ग्रंथातील पहिली ओवी 

वाचावी. त्यानंतर श्रीमत्‌ दासबोधाची आरती म्हणावी. आरतीनंतर पुढील श्लोक म्हणावे. 

सदा सर्वदा योग तूझा घडावा । तुझे कारणीं देह माझा पडावा । 

उपेक्ष॑ नको गूणवंता अनंता । रघूनायका मागणें हेंचि आतां॥ 

सदा चक्रवाकासि मार्तंड जैसा । उडी घालितो संकटीं स्वामि तैसा । 

हरीभक्तिचा घाव गाजे निशाणीं । नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी॥ 

मुखीं राम त्या काम बाधूं शकेना । गुणें इष्ट धारिष्ट त्याचें चुकेना । 

हरीभक्त तो शक्त कामासि मारी । जगीं धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी ॥ 


हनुमंत आमुची कुळवबल्ली । राममंडपा वेला गेली। 
श्रीरामभक्‍तीनें फळली । रामदास बोळे या नांबें॥१॥ 
आमुचे कुळी हनुमंत । हनुमंत आमुचें मुख्य दैवत। 
तयावीण आमुचा परमार्थ । सिद्धितें न पवे सर्वथा॥२॥ 


साह्य आम्हांसी हनुमंत । आराध्यदैवत श्रीरघुनाथ । 
श्रीगुरु श्रीरमसमर्थ । काय उणें दासासी॥३॥ 
दाता येक  श्रीरघुनंदन । वरकड लंडी देईल कोण। 
तया सोडोन आम्ही जन । कोणाप्रति मागावें॥ ४॥ 


म्हणोनि आम्ही रामदास । श्रीरामचरणीं आमुचा विश्वास । 
कोसळोनि पडो हें आकाश । आणिकाची वास न पाहूं॥५॥ 


[१९] 


स्वरूपसांप्रदाय अयोध्यामठ । जानकीदेवी श्रीरघुनाथदैवत। 
मारुती उपासना नेमस्त । वाढविला परमार्थ रामदासीं ॥६॥ 
स्वधामासि जातां महारामराजा । हनूमंत तो ठेविला याचि काजा । 
सदासर्वदा रामदासांसि पावे । खळीं गांजितां ध्यान सांडोनि धावे ॥ ७॥ 


आपदामपहर्तारा॑ दातार॑  सर्वसंपदाम्‌ । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ 


नमो आदि बोधात्मरूपा परेशा । नमो हंस नारायणा निर्जरेशा। 
नमो ब्रह्मदेवा वसिष्ठा श्रीरामा । नमो मारुती रामदासाभिरामा॥ 


ध्यान करूं जातां मन हारपलें । सगुणी जाहलें गुणातीत ॥ १॥ 
जेथें पाहे तेथें राघवाचे ठाण । करी चापबाण शोभतसे॥ २॥ 
राम माझे मनीं राम माझे ध्यानीं । शोभे सिंहासनीं राम माझ्या॥ ३॥ 
रामदास म्हणे विश्रांति मागणें । जीबीचें सांगणें हितगुज ॥ ४॥ 
शुकासारिखें पूर्ण वैराग्य ज्याचें । वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें॥ 
कवी वाल्मिकासारिखा मान्य ऐसा । नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा ॥ 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
॥ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामीमहाराज की जय ॥ 
॥ महारुद्र हनुमान की जय ॥ 
॥ श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय ॥ 
॥ भगवान सद्गुरु श्रीधरस्वामी महाराज की जय ॥ 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
यानंतर आचमन करून ग्रंथाला साष्टांग नमस्कार घालून उठावे. 


दररोज वाचनाचा नियम असल्यास किमान दोन समास वाचावे. कमी जास्त न करता समासवाचनसंख्या 
नियमित ठेवावी. प्रत्येक ओवी वाचून झाल्यावर ' श्रीराम ' म्हणावे. 

साप्ताहिक पारायण पद्धतीत पहिल्या दिवशी तीन दशक, दुसऱ्या दिवशी चार ते सहा दशक, तिसऱ्या 
दिवशी सात ब आठ दशक, चौथ्यापासून सातव्या दिवसापर्यंत दररोज तीन दशक वाचावे. तसेच दररोज 
दासबोध वाचनानंतर मनाचे १३ श्लोक क्रमाने वाचून सातव्या दिवशी उरलेले पूर्ण वाचावेत. संपूर्ण 
पारायणानंतर दासबोधाची पहिली ओवी व पहिला मनाचा श्लोक वाचावा. 


() (3 


॥ आरती मनोबोधाची ॥। 


बेदांचें जें गुह्य शास्त्रांचे जें सार । प्राकृत शब्दांमाजी केल्य विस्तार। 
कर्म उपासना ज्ञान गंभीर । ज्याच्या मननमात्रें आत्मा गोचर॥ १॥ 
जयदेव जयदेव जय मनोबोधा । 
पंचप्राणें आरती तुज स्वात्मशुद्धा॥ धृ॥ 
दोन शतें पांच शल््रेक हें जाण । श्रवणें अर्थे साधक पावति हे खूण । 
परमार्थासी सुलभ मार्ग हा पूर्ण । यशवंत सद्गुरु दासाचा प्राण॥ २॥ 
० 


॥ आरती दासबोधाची ॥। 


वेदांतसंमतीचा काव्यसिंधु भरल्म । श्रुति शास्त्रग्रन्थ गीता साक्ष संगम केल्य । 
महानुभाव संतजनीं अनुभव चाखील्म । अज्ञान जड जीवा मार्ग सुगम जाल्ञ॥ १॥ 
जय जया दासबोधा ग्रन्थराज प्रसिद्धा । 

आरति वोबाळीन विमळ्ञान बाळबोध ॥ धृ ॥ 
नवविधा भक्तिपंथें रामरूप अनुभवी । चातुर्यनिधी मोठा मायाचक्र उगबी। 
हरिहरहदयींचें गुह्य प्रगट दावी । बद्धचि सिद्ध जाले असंख्यात मानवी ॥ २॥ 
वबीसहि दशकींचा अनुभव जो पाहे । नित्यनेम विवरितां स्वयें ब्रह्मचि होये । 
अपार पुण्य गांठी तरी श्रवण लाहे । 'कल्याण' लेखकाचे भावगर्भ हृदई ॥ ३॥ 

०५ 


॥ आरती श्री समर्थांची ॥ 


आरती रामदासा । सदगुरू सर्वेशा । कायावाचा मनोभावें । वोबाळूं परेशा॥ १॥ 

रामदास मूर्तिमंत । रामचंद्र अवतार। कलियुगी अवतरोनी । केल्य भक्‍तांचा उद्धार ॥ २॥ 

वैराग्य भक्ति ज्ञान । शांति क्षमा विरक्ती । विवेक सालंकृत क्षमा दया सर्वभूतीं॥ ३॥ 

सच्चिदानंदघन। रामदास केवळ। दिनकरकृपायोगें। 'रामचंद्र' निर्मळ॥ ४॥ 
॥ श्री रामचंद्रार्पणमस्तु ॥ 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
(3-3) 


॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


॥ श्रीमत्‌ दासबोध ॥ 


दशक पहिला : स्तवनाचा 


दशक ९ : समास ९ 
ग्रंथारंभलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोते पुसती कोण ग्रंथ । काय बोलिलें जी येथ । 


श्रवण केलियानें प्राप्त । काय आहे ॥१॥ 
ग्रंथा नाम दासबोध । गुरुशिष्यांचा  संवाद। 
येथ बोलिला विशद । भक्तिमार्ग ॥२॥ 
नवविधाभक्ति आणि ज्ञान । 
बोलिलें वैराग्याचें लक्षण । 
बहुधा अध्यात्मनिरोपण । निरोपिलें ॥३॥ 


भक्तिचेन योगें देव । निश्‍चयें पावती मानव। 
ऐसा आहे अभिप्राव । इये ग्रंथी ॥४॥ 


मुख्य भक्तीचा निश्चयो । शुद्धज्ञानाचा निश्चयो । 
आत्मस्थितीचा निश्चयो । बोलिला असे ॥५॥ 


शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो । सायोज्यमुक्‍्तीचा निश्चयो । 
मोक्षप्रापरीचा निश्चयो । बोलिला असे ॥६॥ 


शुद्ध स्वरूपाचा निश्चयो । बिदेहस्थितीचा निश्चयो । 
अलिप्तपणाचा निश्चयो । बोलिला असे ॥७॥ 


मुख्य देवाचा निश्चयो । मुख्य भक्ताचा निश्चयो । 
जीवशिवाचा निश्चयो । बोलिला असे ॥८॥ 


मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो । नाना मतांचा निश्चयो । 


आपण कोण हा निश्चयो । बोलिला असे ॥९॥ 
मुख्य उपासनालक्षण । नाना  कवित्वलक्षण। 
नाना चातुर्यलक्षण । बोलिलें असे ॥१०॥ 





ग्रंथाच्या सुरुवातीलाच श्रोते श्री सद्गुरू समर्थ 
रामदास स्वामींना विचारत आहेत की, आपण जो ग्रंथ 
सांगणार आहात त्याचे नाव काय आहे, यात काय 
सांगितले आहे आणि हा ग्रंथ श्रवण केल्याने काय लाभ 
होणार आहे ? (१) 
या प्रश्‍नावर समर्थ सांगतात की, या ग्रंथाचे नाव 
दासबोध असून यात गुरुशिष्यांच्या संवादातून भक्‍्तिमार्गाचे 
स्पष्ट वर्णन करण्यात आले आहे. (२) 
नवविधा भक्तीचे स्वरूप, ज्ञानाची आणि वैरग्याची 
लक्षणे सांगून, विशेषतः अध्यात्मविद्येचे निरूपण यात 
केले आहे. (३) 
भक्तीच्या योगानेच मनुष्यास निश्‍चितपणे ईश्वराची 
प्राप्ती होते, हाच या ग्रंथाचा मुख्य सिद्धांत आहे. (४) 
मुख्यत: भक्तीचे स्वरूप काय, शुद्ध ज्ञान कशास 
म्हणावे, आत्मस्थितीची लक्षणे कोणती, याविषयीचे 
नि:संदेह प्रतिपादन या ग्रंथात केले आहे. (५) 
या ग्रंथात उत्कृष्ट उपदेश कसा असतो, सायुज्यमुक्‍ती 
म्हणजे काय, मोक्षप्राप्ती कशी करून घ्यावी, यांविषयी 
ठाम मते मांडली गेली आहेत. (६) 
शुद्ध स्वरूपस्थिती कशी असते, विदेहावस्था म्हणजे 
काय, अलिप्तपणा म्हणजेच निःसंगता कशा प्रकारे मिळवावी 
हे सांगितले आहे. (७) 
मुख्य देव कोणता, त्यास कसे जाणावे, जाणता 
भक्त कसा असतो, जीवशिव यांचे स्वरूप कसे आहे, 
त्यांच्यात काय भेद आहे, याचे निःसंशय प्रतिपादन 
करण्यात आले आहे. (८) 
मुख्य देव म्हणजे परब्रह्म कशास म्हणावे, आपले 
खरे स्वरूप काय याविषयीची मते ठामपणे सांगून नाना 
मतांच्या गुंतागुंतीमुळे मनुष्य कसा चक्रावून जातो, हे त्या 
मतांचे स्वरूप सांगून स्पष्ट केले आहे. (९) 
या ग्रंथात मुख्यत: उपासना कशी करावी, कवित्वाची 
नाना लक्षणे कोणती आहेत, तसेच चातुर्याची विविध 
लक्षणे कोणती याचे वर्णन आले आहे. (१०) 





२२ दशक १ 
मायोद्धवाचें लक्षण । पंचभूतांचें लक्षण| 
कर्ता कोण हें लक्षण । बोलिलें असे ॥११॥ 


नाना किंत निवारिळे। नाना संशयो छेदिले। 
नाना आशंका फेडिले। नाना प्रश्‍न  ॥१२॥ 
ऐसें बहुधा निरोपिलें । ग्रंथगर्भी जें बोलिलें। 
तें अवघेंचि अनुबादलें। न वचे किं कदा ॥ १३॥ 


तथापि अवघा दासबोध । दशक फोडून केला विशद। 
जे जे द्शकींचा अनुवाद । ते ते दशकीं बोलिला ॥ १४॥ 


नाना ग्रंथांच्या संमती । उपनिषदें वेदांतश्रुती । 
आणि मुख्य आत्मप्रचीती । शास्त्रेसहित  ॥१५॥ 
नाना संमतीअन्वये । 

म्हणौनी मिथ्याम्हणतां नये । 

तथापि हें अनुभबासि ये । प्रत्यक्ष आतां. ॥१६॥ 
मत्सरें यासी मिथ्या म्हणती । 

तरी अवघेचि ग्रंथ उछेदती । 

नाना ग्रंथांच्या संमती । भगबद्वाक्ये ॥ १७॥ 
शिवगीता  रामगीता । गुरुगीता & गर्भगीता। 
उत्तगगीता अवधूतगीता । वेद आणी वेदांत ॥ १८॥ 
भगवद्वरीता  ब्रह्मगीता । हंसगीता  पांडवगीता। 
गणेशगीता  येमगीता । उपनिषदें भागवत ॥ १९॥ 
इत्यादिक नाना ग्रंथ । संमतीस बोलिले येथ। 
भगवद्वाक्यें येथार्थ । निश्चयेंसीं ॥२०॥ 


भगवद्वचनीं अविस्वासे । ऐसा कोण पतित असे। 
भगवद्वाक्याविरहित नसे । बोलणें येथीचें ॥२१॥ 


पूर्ण ग्रंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवी जो दूषण। 
तो दुरात्मा दुराभिमान । मत्सरे ककी ॥२२॥ 


अभिमानें उठे मत्सर । मत्सरे ये  तिरस्कार। 
पुढें क्रोधाचा विकार। प्रबळे बळें ॥२३॥ 


ऐसा 


अहंभावें 


अंतरीं नासल्ा । कामक्रोधे खवळला। 
पालटल्म । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २४॥ 


: समास ९ 





दासबोध 


मायेची उत्पत्ती कशी झाली, तिचे लक्षण कोणते, 
पंचमहाभूतांची लक्षणे कोणती आणि या सर्वांचा कर्ता 
कोण याविषयीचे विवेचन येथे केले आहे. (११) 

नाना कुशंका, नाना संशय, विविध आशंका आणि 
विविध प्रश्‍न यांचे समाधानकारक निरसन या ग्रंथात 
करण्यात आले आहे. (१२) 

या प्रकारे यात अनेक विषयांचे निरूपण केले गेले आहे. 
पण ग्रंथारंभीच त्या सर्वांसंबंधी कसे काय सांगता येईल ?(१३) 

तथापि एवढे म्हणता येईल की, हा ग्रंथ वीस 
दशकांत विभागला गेला आहे व प्रत्येक दशकात दहा 
समास आहेत. ज्या दशकात जो विषय सांगितला गेला 
आहे, त्याचे विवरण त्या त्या दशकात केले आहे. (१४) 

हा ग्रंथ उपनिषदे, वेदांत, श्रुती तसेच इतरही 
अनेक ग्रंथांच्या आधारे व मुख्यत: शास्त्रप्रचीती व 
आत्मप्रचीतीच्या आधारे लिहिला गेला आहे. (१५) 

खरे तर अनेक ग्रंथांच्या आधारे हा लिहिला आहे 
म्हणून यास मिथ्या म्हणता येत नाही. हे तुमच्या प्रत्यक्ष 
अनुभवाला येणारच आहे. (१६) 

जे लोक मत्सराने यास मिथ्या ठरवितात, त्यांच्या 
हे लक्षातच येत नाही की, असे केल्याने ज्या नाना 
ग्रंथांच्या व भगवद्‌्वचनांच्या आधारे हा ग्रंथ लिहिला गेला 
आहे, त्यांनाही ते मिथ्या ठरवीत असतात. (१७) 

शिवगीता, रामगीता, गुरुगीता, गर्भगीता, उत्तरगीता, 
अवधूतगीता तसेच वेद आणि वेदांत, भगवद्रीता, ब्रह्मगीता, 
हंसगीता, पांडवगीता, गणेशगीता, यमगीता, उपनिषदे, भागवत, 
तसेच यांसारखेच अनेक ग्रंथ व मुख्यत: भगवद्‌वचनांच्या 
आधारेच यातील विषय मांडले गेले आहेत. (१८--२०) 

भगवदूबचनास अनुसरूनच येथे विषयप्रतिपादन 
केले आहे आणि भगवद्‌वाक्याविषयी अविश्‍वास ज्यास 
वाटेल, असा क्षुद्र व हीन कोण बरे असणार आहे? (२१) 

संपूर्ण ग्रंथाचा अभ्यास न करता जो कोणी या 
ग्रंथात दोष आहेत, असे मानून त्यास नावे ठेवतो, तो 
केवळ दुरभिमान व हीन ममनोवृत्तीमुळे मत्सराधीन 
होऊनच असे करीत असतो. (२२) 

वृथा अभिमानामुळे मत्सर वाटू लागतो व मत्सरामुळे 
तिरस्कार उत्पन्न होऊन अत्यंत प्रबळ असा क्रोधाचा 
विकार त्याचे ठिकाणी प्रभाव गाजवू लागतो. (२३) 

अशा रीतीने कामक्रोध बळावले, म्हणजे त्यांचे 
अंतरंग दूषित बनते व अहंकाराने त्याचा स्वभाव 
बदलल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येते. (२४) 


दासबोध दशक ९ : 


कामक्रोधें लिथाडिला । तो कैसा म्हणावा भला । 
अमृत सेवितांच पावला । मृत्य राहो ॥ २५॥ 


आतां असो हें बोलणें । अधिकारासारिखें घेणें । 
परंतु अभिमान त्यागणें । हे उत्तमोत्तम ॥ २६॥ 


मागां श्रोतीं आक्षेपिलें । जी ये ग्रंथी काय बोलिलें । 


नें सकळहि निरोपिलें । संकळीत मार्गे ॥ २७॥ 
आतां श्रवण केलियाचें फळ । 
क्रिया पालटे तत्काळ । 
तुटे संशयाचे मूळ । येकसरां ॥२८॥ 


मार्ग 
सायोज्यमुक्‍तीचें 


सांपडे सुगम । न लगे साधन दुर्गम। 
वर्म । ठाई पडे ॥२९॥ 


नासे अज्ञान दुःख भ्रांती । शीघ्रचि येथें ज्ञानप्राप्ती । 
ऐसी आहे फळश्रुती । ईये ग्रंथी ॥३०॥ 


योगियांचें परम भाग्य । आंगीं बाणे तें वैराग्य । 
चातुर्य कळे यथायोग्य । विवेकेंसहित ॥३१॥ 


भ्रांत अवगुणी अवलक्षण । तेचि होती सुलक्षण । 
धूर्त तार्किक विचक्षण । समयो जाणती ॥३२॥ 


आळसी तेचि साक्षपी होती । पापी तेचि प्रस्तावती । 
निंदक तेचि वँदूं लागती । भक्तिमार्गासी ॥ ३३॥ 


बद्धचि होती मुमुक्ष । मूर्ख होती अतिदक्ष। 
अभक्तचि पावती मोक्ष । भक्तिमार्ग ॥३४॥ 


नाना दोष ते नासती । पतित तेचि पावन होती। 
प्राणी पावे उत्तमगती । श्रवणमात्रे ॥३५॥ 


नाना धोके देहबुद्धीचे । नाना किंत संदेहाचे। 
नाना उद्वेग संसाराचे । नासती श्रवणें ॥३६॥ 


ऐसी याची फलश्रुती । श्रवणें चुके अधोगती । 
मनास होय विश्रांति । समाधान ॥३७॥ 





समास १ २३ 

जो कामक्रोधाच्या अधीन झालेला असतो, त्यास भला 
कसे बरे म्हणावे ? अमृत पिण्याने वास्तविक अमरत्व 
प्राप्त व्हावयास हवे; पण कामक्रोधास वश झाल्यानेच 
अमृत पिऊनही राहूचे मरण ओढवलेच नाही का? (२५) 

बरे आता हा विषय राहू दे. या ग्रंथातून ज्याने- 
त्याने आपापल्या कुवतीनुसार जे सार ते ग्रहण करावे. 
मुख्य म्हणजे अभिमानाचा त्याग करून याचा रसास्वाद 
घ्यावा हीच गोष्ट उत्तमोत्तम आहे. (२६) 

ग्रंथारंभी श्रोत्यांनी *या ग्रंथात काय आहे?' असा 
जो प्रश्‍न केला होता, त्यासंबंधीचे सर्व विवेचन येथे 
थोडक्यात केले आहे. , _ (र७) 

आता 'हा ग्रंथ श्रवण केल्याने काय फळ मिळते ?' 
या प्रश्‍नाचे उत्तर असे कौ, हा श्रवण केल्याने श्रोत्यांच्या 
मनातील सर्व संशय समूळ नष्ट होऊन त्यांच्या आचरणात 
तत्काळ फरक पडतो. (२८) 

कुठलेही अवघड साधन करावे न लागता 
आत्मोन्नतीचा सोपा मार्ग कोणता हे कळून सायुज्यमुक्‍तीचे 
रहस्य बसल्या ठिकाणीच अनायासे हाती येते. (२९) 

अज्ञान, दु:ख, विपरीत ज्ञान नष्ट होऊन तत्काळ 
ज्ञानप्राप्ती होते. हीच याची फलश्रुती होय. (३०) 

योगी ज्याला परमभाग्य मानतात, ते वैराग्य अंगी 
बाणते व अंतर्यामी विवेक उत्पन्न होऊन यथायोग्य 
चातुर्याची प्राप्ती होते. (३१) 

जे श्रवणापूर्वी अस्थिर अंत:करणाचे अवगुणी व 
अवलक्षणी असतात, ते सुलक्षणी, चतुर, तार्किक व 
कुशाग्र बुद्धीचे तसेच वेळप्रसंग पाहून योग्य आचरण 
करणारे होतात. (३२) 

जे श्रवणापूर्वी आळशी होते ते उद्योगी बनतात, जे 
कुणी पापी होते, त्यांना कृतकर्माचा पश्‍चात्ताप होऊन त्यांची 
चित्तशुद्धी होऊ लागते. जे कुणी श्रवणापूर्वी भक्तिमार्गाची 
निंदा करीत असतात, ते आता श्रवणामुळे भक्तीचे महत्त्व 
कळल्याने तिची प्रशंसा करू लागतात. (३३) 

बद्ध असतात, ते ग्रंथश्रवणाने मुमुक्षू बनतात. मूर्ख 
असणारे अतिदक्ष बनतात व भक्‍्तिमार्गाचे अवलंबन केल्याने 
पूर्वी अभक्त असणारेही मोक्षप्राप्ती करून घेतात. (३४) 

केवळ श्रवणाच्या योगे नाना दोष नष्ट होऊन पतितही 
'पावन होतात व त्या त्या व्यक्‍तींना उत्तम गती प्राप्त होते. (३५) 

श्रवणाने दुढ देहबुद्धीमुळे होणारे नुकसान (दुःख, शोकादि) 
तसेच कुतर्क व संशय आणि नाना प्रकारचे सांसारिक 
उद्देग (अर्थात त्रिताप, पंचक्लेशादी) नष्ट होतात. (३६) 

या ग्रंथाची फलप्राप्ती अशी आहे की, केवळ श्रवणाने 
अधोगती तर चुकतेच; शिवाय मनास सहज संतोषरूपी 
समाधान लाभून परम विश्रांतीही प्राप्त होते. (३७) 


र्ड 


दशक १: समास २ 


दासबोध 





जयाचा भावार्थ जैसा । तयास लाभ तेसा। 


ज्याचा जसा भावार्थ असेल त्याप्रमाणे त्यास तसा लाभ 


मत्सर धरी जो पुंसा । तयास तेंचि प्राप्त ॥ ३८॥ | होतो. एखाद्याच्या मनात मत्सरादी, वाईट भाव असेल तर 


त्याच्या भावास अनुसरूनच त्यास फलप्राप्ती होते. (३८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ग्रंथारंभलक्षणनाम' समास पहिल्त्र समाप्त. 


दशक १ : 


(0-3 


समास २ 


गणेशस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


3७ नमोजि गणनायेका । सर्वसिद्धिफळदायेका । 
अज्ञानभ्रांतिछेदका । बोधरूपा ॥१॥ 


माझिये अंतरीं भराबें । सर्वकाळ वास्तव्य करावें। 
मज वाग्सूंन्यास बदवावें । कृपाकटाक्षेंकरूनी ॥ २॥ 


तुझिये कृपेचेनि बळें । वितुळती भ्रांतीची पडळें। 
आणी विश्‍वभक्षक काळें । दास्यत्व कीजे ॥३॥ 


येतां कृपेची निज उडी । विघ्ने कांपती बापुडीं। 
होऊनि जाती देशधडी । नाममात्रे ॥४॥ 


म्हणौन नामें विघ्नहर । आम्हा अनाथांचें माहेर। 
आदि करूनी हरीहर । अमर वंदिती ॥५॥ 


वंदूनियां मंगळनिधी । कार्य करितां सर्वसिद्धी। 
आघात अडथाळे उपाधी । बाधू सकेना  ॥६॥ 


जयाचें आठवितां ध्यान । वाटे परम समाधान| 
नेत्री रिघोनियां मन । पांगुळे सर्वांगी ॥ ७॥ 


सगुण रूपाची टेव । माहा लावण्य लाघव। 
नृत्य करितां सकळ देव । तटस्त होती ॥८॥ 


सर्वकाळ मदोन्मत । सदा आनंदें डुल्लत। 
हरुषें निर्भर उद्‌्दित । सुप्रसन्नवदनु ॥९॥ 


भव्यरूप बितंड । भीममूर्ति माहा प्रचंड। 
विस्तीर्ण मस्तकीं उदंड । सिंधूर चर्चिला ॥१०॥ 





सर्वसिद्धींचा फळदाता, अज्ञान व विपरीत ज्ञान नष्ट 
करणाऱ्या बोधरूप अशा गणनायकास मी वंदन करतो. (१) 
आपण माझे अंत:करणास व्यापून सर्वकाळ तेथे 
वास्तव्य करावे आणि आपल्या कृपाकटाक्षाने माझे अज्ञान 
दूर करून माझ्या मुखाने ग्रंथ वदवून घ्यावा. (२) 
तुझ्या कृपेच्या योगे भ्रांतीची पटले वितळून 
जातात. एवढेच नव्हे तर विश्‍वभक्षक काळही तुझ्या 
कृपेने दास बनतो. (३) 
गणेशाची कृपा झाली की विघ्ने चळचळा कापू लागतात. 
त्याच्या केवळ नामस्मरणानेही ती देशोधडीला लागतात. (४) 
म्हणूनच गजाननाला * विध्नहर' नावाने संबोधले जाते. 
आमच्यासारख्या अनाथांना त्याचा मोठाच आधार वाटतो. 
हरिहरादी देवही त्याच्या चरणी वंदन करीत असतात. (५) 
सर्व मंगलाचे निधान अशा गणेशाला वंदन करून 
कार्यारंभ केला असता त्या कार्यांत सर्वप्रकारे यश प्राप्त 
होते. ते करीत असताना संकटे, अडथळे इत्यादी 
उपाधींची बाधा होऊ शकत नाही. (६) 
मनात त्याच्या रूपाचे चिंतन करू लागले, तरीही 
मनाला परम समाधान वाटते. चंचल मन स्थिर होऊन 
नेत्रांच्या ठिकाणी एकाग्र होते. (७) 
गणेशाच्या सगुण रूपाचे लावण्य व कौशल्य 
अत्यंत चित्ताकर्षक असून तो जेव्हा नृत्य करू लागतो, 
तेव्हा सर्व देव देहभान विसरून तटस्थ होऊन त्याच्याकडे 
पाहातच राहातात. (८) 
त्याच्या गंडस्थळातून सतत मद गळत असतो, तो सदा 
आनंदाने डुलत असतो व अत्यंत आनंदाने उल्लसित झालेले 
त्याचे सुप्रसन्न वदन आपले चित्त आकर्षित करून घेते. (९) 
त्याचे रूप भव्य, दिव्य असून, देह अत्यंत 
विशाल व महाप्रचंड आहे. त्याचा भालप्रदेश विस्तीर्ण 
असून, त्यावर सिंदूर लावलेला आहे. (१०) 


दासबोध 


नाना सुगंध परिमळें । थबथबां गळती गंडस्थळें। 
नेथें आलीं षट्पदकुळें। झुंकारब्दे  ॥ ११॥ 


मुडींब शुंडादंड सरळे । शोभे अभिनव आवाळें। 
नंबित अधर तिक्षण गळे । क्षणक्ष्णा मंदसत्वी ॥ १२॥ 


चौदा विद्यांचा गोसावी । हरस्व लोचन ते हिलावी। 
लवलवित  फडकावी । फडे फडे कर्णथापा ॥ १३॥ 


स्नखचित मुगुटीं झळाळ । नाना सुरंग फांकती कीळ। 
कुंडले तळपती नीळ । वरी जडिले झमकती॥ १४॥ 


दंत शुभ्र  सहट। रस्लखचित  हेमकट्ट। 
तया तळबटीं पत्रें नीट । तळपती लघु लघु ॥ १५॥ 


लबथवित मलपे दोंद । वेष्टित कट्ट॒नागबंद। 
क्षुद्र घंटिका मंदमंद। बाजती झणत्कारें ॥ १६॥ 


चतुर्भुज लंबोदर । कासे कासिला पीतांबर। 
फडके दोंदिचा फणीवर । धुधूकार टाकी ॥ १७॥ 


डोलबी मस्तक जिव्हा लाळी । 
घालून बैसला वेंटाळी । 


उभारोनि नाभिकमळीं । टकमकां पाहे ॥१८॥ 


दशक ९१: समास २ 





२५ 


त्याच्या गंडस्थळातून थबथबा मदस्त्राव होत असतो 
ब त्या मदसत्रावातून दरवळणाऱ्या सुगंधांच्या परिमळामुळे 
आकर्षिले जाऊन भुंग्यांचे थवे मधुर गुंजारब करीत त्या 
गंडस्थळाभोवती रुंजी घालू लागतात. (११) 

गणेशाची सोंड सोटसारखी सरळ पण टोकास 
मुरडलेली आहे. कपाळावर दोन सुंदर आवाळे शोभत 
असतात. खालचा ओठ जर लोंबत असतो आणि उग्र 
गंध असलेला मद क्षणक्षणाला गळत असतो. (१२) 

गणेश हा चौदा विद्यांचा स्वामी असून, त्याचे डोळे 
फार लहान आहेत. त्या सूक्ष्म दृष्टीने तो सर्वत्र न्याहाळून 
पाहात असतो. त्याचे कान खूप मोठे ब लवलवित 
असून, त्यांना तो सुपासारखे सतत फडफडा हलवीत 
असतो, तेव्हा त्यांचा फडफड आवाज येतो. (१३) 

त्याच्या मस्तकावर नाना रत्ने ज्यांत जडविलेली 
आहेत, असा रत्नजडित मुकुट आहे व त्यातून नाना 
रंगांच्या प्रकाशाचे किरण सर्वत्र फाकले जाऊन अपूर्व 
झळाळीने आपले डोळे जणू दिपतात. कानात नीलमण्यांनी 
जडलेली कुंडले झगमगत असतात. (१४) 

त्याचे दात पांढरे शुभ्र व ठसठशीत आहेत आणि 
त्यांच्या टोकाला सुवर्णाची रत्नजडित कडी बसवलेली 
असून, त्यांच्या खालच्या बाजूला छोटी छोटी सोन्याची 
'पाने तळपत असतात. (१५) 

त्याचे पोट लबलबीत असून सारखे हालत असते व 
त्याला सर्पाचा कडदोग वेढलेला असतो. कमरेच्या साखळीच्या 
छोट्या छोट्या घुंगुरांचा मंद मंद मधुर ध्वनी ऐकू येतो. (१६) 

त्याला चार हात असून लंबोदरावर सोनसळी 
पीतांबर नेसलेला आहे, तर पोटावरील मोठा नाग सारखे 
फूत्कार टाकतो. (१७) 

तो नाग कमरेला वेढा घालून बसलेला असून 
गणेशाच्या नाभिकमळाजवळ फणा उभारून मस्तक 
डोलवत जिभल्या चाटत सर्वत्र टकमका पाहतो. (१८) 

त्याच्या गळ्यात विविध जातीच्या फुलांच्या माळा 


नाना याति कुशममाळा । व्याळपरियंत रुळती गळां। ' कमरेतील सापापर्यंत पोहोचतील अशा लांबलचक रुळत 


रत्नजडित हृदयकमळा- । वरी पदक शोभे॥ १९॥ 


शोभे फरश आणी कमळ । अंकुश तिक्षण तेजाळ। 
येके करीं मोदकगोळ । तयावरी अति प्रीति॥ २०॥ 


नट नाट्य कळा कुसरी । नाना छंदें नृत्य करी। 
टाळ मृदांग भरोवरी । उपांग हुंकारे ॥२१॥ 





असतात व हृदयावर रत्नजडित हारांतील पदक अत्यंत 
शोभून दिसते. (१९) 
चारी हातांपैकी एका हातात परशू, एका हातात 


| कमळ, एका हातात अत्यंत तीक्ष्ण व तेजस्वी अंकुश 


तर एका हातात त्याला अत्यंत प्रिय असणाऱ्या मोदकाचा 
गोळा शोभून दिसतो. (२०) 

गणेश हा नृत्य, नाट्य इत्यादी कलांमध्ये अत्यंत 
कुशल असून टळ, मूृदुंगाच्या तालावर नृत्याचे उपांग जे 
हुंकार ते करीत नानाप्रकारे नृत्य करतो. (२९) 


२ दशक ९ : 


स्थिरता नाहीं येक क्षण । चपळविशई॑ अग्रगण। 
साजिरी मूर्ति सुलक्षण । लावण्यखाणी ॥२२॥ 


रुणझुणां वाजती नेपुरें। बांकी बोभाटती गजरें। 
घागरियांसहित ममनोहरें। पाउलें दोनी ॥२३॥ 


ईश्‍वरसभेसी आली शोभा । दिव्यांबरांची फांकली प्रभा । 
साहित्यविशई॑ सुल्लभा । अष्ट नायका होती ॥ २४॥ 


ऐसा 


त्यासी माझा नमस्कारु । साष्टांग भावें 


सर्बांगे सुंदरु । सकळ विद्यांचा आगरू । 
॥२५॥ 


ध्यान गणेशांचें वर्णितां । मतिप्रकाश होये भ्रांता । 
गुणानुवाद श्रवण करितां । बोळे सरस्वती ॥२६॥ 


जयासि ब्रह्मादिक वंदिती । तेथें मानव बापुडे किती । 
असो प्राणी मंदमती । तेही गणेश चिंतावा ॥ २७॥ 


जे मूर्ख अबलक्षण। जे कां हीणाहूनि हीण। 
तेचि होती दक्ष प्रविण । सर्वविशई ॥२८॥ 


ऐसा जो परम समर्थ । पूर्ण करी मनोरथ। 
सप्रचीत  भजनस्वार्थ । कल्लौ चंडीविनायेकौ ॥ २९॥ 


ऐसा गणेश मंगळपूर्ती । तो म्यां स्वविला येथामती । 
बांछ्या धरूनि चित्तीं । परमार्थाची । ॥३०॥ 





समास ३ दासबोध 
इतका विशाल व थुलथुलीत देह असूनही चपलतेमध्ये 
गणेश अग्रगण्य असून क्षणभरही स्वस्थ राहात नाही. त्याची 
साजिरी मूर्ती सुलक्षण व लावण्याची जणू खाणच आहे. (२२) 
पायांत नूपुरे रुणझुणत असतात, दंडांतील वाक्यांचा 
मधुर ध्वनी होत असतो, तर मधुर झंकारणाऱ्या घागऱ्यांमुळे 
दोन्ही पाउले भक्तांचे मन हरण करीत असतात. (२३) 
गणपतीमुळे देवांच्या सभेला शोभा येते. त्याच्या 
दिव्य वस्त्रांची प्रभा सर्वत्र पसरलेली असते. त्याच्या 
कृपेमुळेच साहित्य निर्मितीच्यावेळी अष्टनायिका साह्य 
करू लागतात. (२४) 
श्री समर्थ म्हणतात, असा जो सर्वांगाने सुंदर 
असणारा, सकळ विद्यांचे वसतिस्थान असा श्रीगणेश 
त्यास मी साष्यंग भावाने नमस्कार करतो. (२५) 
त्या गणेशाच्या रूपाचे वर्णन केले असता भ्रमित- 
चित्त माणसाच्या बुद्धीतही ज्ञानाचा प्रकाश पडतो. त्याच्या 
गुणांचे श्रवण केल्याने प्रत्यक्ष सरस्वती प्रसन्न होते. (२६) 
ज्यास ब्रह्मादी देवही वंदन करतात, त्यापुढे बिचारे 
मानव ते काय म्हणावेत ? म्हणून मंदमती असणारांनीही 
श्रीगणेशाचे चिंतन करावे. (२७) 
कारण जे कुणी मूर्ख अवलक्षणी, अथवा हीनांहूनही 
हीन असतील, तेही श्रीगणेशाच्या कृपेने अत्यंत चतुर व 
सर्व विषयांत पारंगत होऊ शकतात. (२८) 
असे गणेशाचे अपार सामर्थ्य आहे. त्याची कृपा झाली 
असता भक्तांचे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन त्यांना अनुभवयुक्‍त 
परमार्थाची प्राप्ती होते. कलियुगात देवी (चंडी) व 
गणेशाची उपासना करावी, असे शास्त्र सांगते. (२९) 
म्हणून अशा मंगलमूर्ती गणेशाची स्तुती मी मनात 
परमार्थाची इच्छा धरून यथामती केली आहे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' गणेशस्तबननाम' समास दुसरा समाप्त. 


.३-) 
दशक १ : समास ३ 
शारदास्तबन 
॥ श्रीराम ॥ 
आतां वंदीन वेदमाता । श्रीशारदा  ब्रह्मसुता । मी आता वेदांची जननी, ब्रह्मदेवांची कन्या, 
शब्दमूळ वाग्देवता । माहं माया ॥ १॥ । शब्दब्रह्माची उत्पत्ती जिच्यापासून झाली त्या वाग्‌देवतारूपी 





जे उठवी शब्दांकुर। वदे वैखरी अपार। 
जे शब्दाचे अभ्यांतर। उकलून दावी ॥ २॥ 


| महामायेला, श्रीशारदेला वंदन करतो. 


(१) 


तिच्यापासूनच शब्द स्फुरतात व वैखरी वाणीच्या 
रूपाने तिचाच अपार विस्तार होतो. तीच शब्दांचे विविध 
अर्थ उकलून दाखवते. (२) 


दासबोध दशक १: 


जे योगियांची समाधी । जे धारिष्टांची कृतबुद्धी। 
जे विद्या अविद्या उपाधी । तोडून टाकी ॥ ३ ॥ 


जे माहापुरुषाची भार्या । अति सलग्न अवस्था तुर्या । 
जयेकरितां महत्कार्या । प्रवर्तले साधु ॥ ४ ॥ 


जे महंतांची शांती । जे ईश्‍वराची निज शक्ती । 
जे ज्ञानियांची विरक्ती । नेरशशोभा ॥५॥ 





जे अनंत ब्रह्मांडे घडी । लीळाविनोदेचि मोडी । 
आपण आदिपुरुषीं दडी। मारून रे. ॥६॥ 


जे प्रत्यक्ष पाहातां आडळे । विचार घेतां तरी नाडळे। 
जयेचा पार न कळे ।ब्रह्मादिकांसी ॥७॥ 


जे सर्व नाटकअंतर्कळा । जाणीव स्फूर्ति निर्मळा। 
जयेचेनि स्वानंदसोहळा । ज्ञानशक्ती ॥८॥ 


जे लावण्यस्वरूपाची शोभा । जे परबत्रह्मसूर्याची प्रभा । 
जे शब्दीं बदोनि उभा । संसारा नासी ॥९॥ 


जे मोक्षश्रिया माहामंगळा । जे सत्राबी जीवनकळा। 
जे सत्वलीळा सुसीतळा । लावण्यखाणी ॥ १०॥ 


जे अवेक्त पुरुषाची वेबती । विस्तारें वाढली इच्छाशक्ती । 
जे कळीकाळाची नियंती । सद्गुरुूकपा  ॥११॥ 


जे परमार्थमार्गी चा विचार । निवडून दावी सारासार। 
भवसिंधूचा पैलपार । पाववी शब्दबळें॥ १२॥ 


ऐसी बहुवेषें नटली । माया शारदा येकली। 
सिद्धच अंतरीं संचली । चतुर्वबिधा प्रकारें ॥ १३॥ 


तींहीं बाचा अंतरीं आलें । तें वैखरिया प्रगट केलें । 
म्हणौन कर्तुत्व जितुकें जालें । तें शारदागुणें ॥ १४॥ 


समास ३ २७ 

योग्यांच्या ठिकाणी समाधिरूपाने तर धेर्यवान पुरुषांच्या 
ठिकाणी निश्चयी बुद्धीच्या रूपाने राहून तीच विद्या व अविद्या 
या दोन्ही उपाधी तोडून टाकून स्वस्बरूपी लीन करते. (३) 

ती ईश्‍वराची भार्या असून प्रत्यगात्मा ब्रह्माच्या अत्यंत 
निकट असणारी तुर्यावस्थाही तीच आहे. तिच्या आधारानेच 
साधुपुरुष महान कार्ये करण्यास प्रवृत्त होतात. (४) 

ती महंताची शांती असून ईश्‍वराची निजशक्‍्ती 
आहे, तर ज्ञानी लोकांच्या ठिकाणी ती विरक्तिरूपाने 
प्रगटून नैराश्य रूपाने शोभत असते. (५) 

ती सहज लीलाविनोदरूपाने अनंत ब्रह्मांडांची 
उत्पत्ती व लयही करीत असते; पण आपण स्वत: मात्र 
आदिपुरुषाच्या ठिकाणी लपून राहते. (६) 

हे प्रत्यक्ष दिसणारे विश्‍व हे तिचेच रूप आहे असे 
भासते, पण तिचा शोध घेऊ गेले असता ती कोठेच 
सापडत नाही. अशी ती विलक्षण असल्याने ब्रह्मादी 
देवांनाही तिचा अंत लागत नाही. (७) 

या सर्व विश्‍वरूपी नाटकाची तीच मुख्य सूत्रधार 
असून ईश्‍वराच्या ठिकाणी प्रथम स्फुरलेली निर्मल 
“एको5हं' ही जाणीव हे तिचेच स्वरूप आहे. तीच 
साधकांच्या ठिकाणी ज्ञानशक्तिरूपाने प्रगट होऊन त्यांना 
स्वानंदाची अनुभूती करून देते. (८) 

जगातील सर्व लावण्याचे, सौंदर्याचे, शोभेचे ती उत्पत्ति- 
स्थान असून, परत्रह्मरूपी सूर्याची प्रभा म्हणजे अभिन्न तेजही 
तीच आहे. आपल्या अचिंत्य अशा शब्दशक्‍्तीच्या साहाय्याने 
ही विश्‍वाभासरूपी संसार नाहीसा करून टाकते. (९) 

तीच साक्षात मोक्षरूपी लक्ष्मी असून अत्यंत 
मंगलमय अशी सत्रावी जीवनकळा आहे. लावण्याची 
खाण अशी ही शारदा परम सुशीतल व सत्त्वशील असून 
जीवास सुख देणारी आहे. (१०) 

अव्यक्त अशा परब्नरह्माची व्यक्त झालेली शक्‍ती 
त्याच्या इच्छाशक्तीच्या साहाय्याने अत्यंत विस्तार पावली 
आहे. कळिकाळावरही सत्ता गाजविणाऱ्या सद्‌गुरुकृपेच्या 
रूपाने ती कार्यान्वित होते. (११) 

तीच सारासार विवेकरूपाने परमार्थमार्गात मार्गदर्शन 
करून शब्दांच्या आधारे भवसिंधूतून पैलतीरास 
'पोहोचविते. (१२) 

अशाप्रकारे विविध वेषांनी ती नटलेली दिसली, 
तरी ती शारदा मायारूपाने एकच असून सिद्धपुरुषांच्या 
ठिकाणी ती परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी या चार 
वाणींच्या रूपाने वास्तव्य करून असते. (१३) 

परा, पश्यंती, मध्यमा यांच्यात जे स्फुरते, तेच 
वैखरी वाणीने प्रगट केले जाते. म्हणून हे सर्व कर्तृत्व 
शारदेच्या योगेच प्रगट होत असते, हे जाणून घ्यावे. (१४) 


२८ 


जे ब्रह्मादिकांची जननी । हरीहर जयेपासुनी । 
सृष्टिचना लोक तिनी । विस्तार जयेचा ॥१५॥ 


दशक ९: 


जे परमार्थाचे मूळ । नांतरी सद्विद्याचि केवळ। 
निवांत निर्मळ निश्चळ । स्वरूपस्थिती ॥१६॥ 


जे योगियांचे ध्यानीं । जे साधकांचे चिंतनीं। 
जे सिद्धांचे अंतःकरणी । समाधिरूपें ॥ १७॥ 


जे निर्गुणाची बोळखण । जे अनुभवाची खूण| 
जे व्यापकपणें संपूर्ण । सर्वा घटी ॥१८॥ 


शास्त्रें पुराणें वेद श्रुति । अखंड जयेचेंस्तवन करिती । 
नाना रूपी जयेसी स्तविती । प्राणीमात्र ॥१९॥ 


जे वबेदशास्त्रांची महिमा । जे निरोपमाची उपमा । 
जयेकरितां परमात्मा । ऐसें बोलिजे ॥२०॥ 


नाना विद्या कळा सिद्धी । नाना निश्चयाची बुद्धी । 
जे सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी । ज्ञेप्तीमात्र ॥२१॥ 


जे हरिभक्तांची निजभक्ती । अंतर्‌निष्ठांची अंतरस्थिती । 
जे जीवन्मुक्तांची मुक्‍ती । सायोज्यता ते ॥२२॥ 


जे अनंत माया वैष्णवी । न कळे नाटक लाघधवी। 
जे  थोरथोरासी गोवी । जाणपणें ॥२३॥ 
जें जें दृष्टीनें देखिले । जें जें शब्दे बोळखिलें। 
जें जें मनास भासले । तितुकें रूप जयेचें ॥ २४॥ 


स्तवन भजन भक्ति भाव । मायेवांचून नाहीं ठाव। 
या वचनाचा अभिप्राव । अनुभवी जाणती ॥ २५॥ 


म्हणौनि थोराहूनि थोर। जे ईश्वराचा ईशवर। 
तयेसी माझा नमस्कार । तदांशेंचि आतां ॥ २६॥ 





समास ३ दासबोध 

अशी ही मूळमाया ब्रह्मादिकांची जननी असून 
तिच्यापासूनच विष्णू शंकरादी देव व तिन्ही लोकांची 
सृष्ट्रिचना होत असते. हा सर्व तिचाच विस्तार आहे. (१५) 

जिला सद्‌विद्या असे म्हणतात, जी निर्मळ, निश्चळ, 
निवांत (शांतिरूप) परमार्थाचे मूळच अशी स्वरूपस्थिती, 
ती म्हणजे शारदाच होय. (१६) 

योग्यांच्या ठिकाणी ध्यानमग्नतेच्या रूपाने, साधकांच्या 
ठिकाणी आत्मस्वरूपचचिंतनाच्या रूपाने तर सिद्धांच्या 
अंत:करणात समाधिरूपाने तीच राहते. (१७) 

ती चराचरांत संपूर्णपणे व्यापक असून साधकांना 
स्वरूपाच्या अनुभवाच्या योगे तीच निर्गुणाचा परिचय 
करून देते. (१८) 

शास्त्रे, पुराणे, वेद, श्रुती अखंड तिचीच स्तुती 
करत असतात व सर्व प्राणिमात्रही नाना रूपाने तिचेच 
गुणगान करतात. (१९) 

बेदशास्त्रांना मोठेपणा शारदेमुळेच प्राप्त झाला 
असून ज्या परमात्म्याचे शब्दांत वर्ण) होऊच शकत 
नाही, त्याचे उपमा-दृष्यंताच्या सहाय्याने वर्णन करून 
त्यास 'परमात्मा' हे नाव देणारी ही शारदाच आहे. (२०) 

'परमात्मस्वरूपाच्या ठिकाणी केवळ जाणीवरूपाने 
स्फुरणारी सूक्ष्म शुद्ध जाणीव हेच शार्देचे मूळरूप असून तीच 
नंतर नाना विद्या, नाना कला, नाना सिद्धी व नाना मतांसंबंधीच्या 
निश्चयात्मक बुद्धीच्या रूपाने प्रगट होत असते. (२१) 

तीच हरिभक्तांच्या ठिकाणी निजभक्तीच्या रूपाने, 
अंतर्निष्ठांच्या ठिकाणी अंतर्यामी ज्ञाननिष्ठेच्या रूपाने तर 
जीवन्मुक्तांच्या ठिकाणी मुक्तिरूपाने वास करते व 
सायुज्यमुक्‍ती हेही तिचेच रूप आहे. (२२) 

शारदा म्हणजे भगवंताची अनंत अशी मायाशक्‍ती असून 
ती अत्यंत लाघवी व नाट्यकलेत निपुण आहे. मोठमोठ्यांना मी 
ज्ञाता' या अभिमानाच्या जाणिवेत, मोहात ती गुंतविते. (२३) 

जे जे काही दृष्टीस दिसते, नादरूपाने ऐकू येते वा जे 
जे मनाने कल्पिले जाते अर्थात जेथपर्यंत इंद्रियांची, मनाची 
धाब पोहोचते, ते सर्व मायेचे रूप समजावे. (२४) 

अर्थात आपण जे जे काही स्तवन, भजन, साधन, 
भक्तिभाव इत्यादी करतो, तेही मायेचेच स्वरूप असून 
मायेखेरीज तेथे इतर काही नाही. या बोलण्यातील 
गूढार्थ जे स्वस्वरूपाचे अनुभवी लोक असतील तेच 
जाणू शकतील. (२५) 

म्हणून शेवटी थोराहूनही थोर व ईशवराचाही ईश्‍वर 
असणाऱ्या त्या शारदेला तिच्या अंशरूपानेच मी आता 
नमस्कार करतो. (२६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' शारदास्तवननाम' समास तिसरा समाप्त. 


-]-) 


दासबोध 


दशक १ : 


दशक १: समास ४ 


२९ 


समास ४ 


सद्गुरुस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां सद्‌गुरु वर्णवेना । जेथें माया स्पर्शां सकेना । 
तें स्वरूप मज अज्ञाना । काये कळे ॥१॥ 


न कळे न कळे नेति नेति । ऐसें बोलतसे श्रुती । 
तेथें मज मूर्खांची मती । पवाडेल कोठें ॥२॥ 


मज न कळे हा विचारु । दुऱहूनि माझा नमस्कारु। 
गुरुदेवा पैलपारू । पाववीं मज ॥३॥ 


होती स्तवनाची दुराशा । तुटला मायेचा भर्वसा। 
आतां असाल तैसे असा । सद्गुरु स्वामी ॥४॥ 


मायेच्या बळें करीन स्तवन । ऐसें बांछित होतें मन। 
माया जाली लज्यायमान । काय करूं ॥५॥ 


नातुडे मुख्ख परमात्मा । म्हणौनि करावी लागे प्रतिमा । 
तैसा मायायोगें महिमा । वणींन सद्गुरूचा ॥६॥ 


आपल्या भावासारिखा मनीं । देवे आठवावा ध्यानीं । 
तैसा सद्गुरु हा स्तवनीं । स्तऊं आतां ॥७॥ 


जय जयाजि सद्गुरुराजा । विश्वंभर विश्‍वबीजा। 
परमपुरुषा मोक्षध्वजा । दीनबंधु ॥८॥ 


तुझीयेन अभयंकरें। अनावर माया हे वोसरे। 
जैसें सूर्यप्रकाशें अंधारें। पळोन जाये ॥९॥ 


आदित्यें अंधकार निवारे । परंतु मागुतें ब्रह्मांड भरे। 
नीसी जालियां नंतरें। पुन्हा काळोखे ॥१०॥ 


तैसा नव्हे स्वामीराव । करी जन्ममृत्य बाव। 
समूळ अज्ञानाचा ठाव । पुसून टाकी ॥ ११॥ 





मला सद्‌गुरूंचे स्तवन करावे अशी इच्छा तर 
आहे, पण ज्यांच्यापर्यंत माया पोहोचू शकत नाही, अशा 
त्या स्वरूपाचे आकलन माझ्यासारख्या अज्ञानी जीवास 
कसे होणार? म्हणून सद्गुरूंचे वर्णन करताच येत नाही, 
असे म्हणावे लागत आहे. (१) 

श्रुती ही आत्मविद्येची जननी असून ती सुद्धा ' नेति 
नेति' मला कळत नाही, कळत नाही असे ज्याच्याविषयी 
म्हणते, त्या स्वरूपाचे वर्णन करण्यास माझ्यासारख्या 
मूर्खाची बुद्धी कशी समर्थ असेल? (२) 

तुमचे वर्णन कसे करावे हेच मला कळत नसल्याने 
मी तुम्हांला दुरूनच नमस्कार करून प्रार्थना करतो की, 
हे गुरुदेवा, मला पैलतीरास न्या. (३) 

मायेच्या आधारे तुमचे स्तवन करता येईल अशी 
अयोग्य आशा मी मनाशी बाळगली होती, पण माया 
आपणास स्पर्शच करू शकत नसल्याने आता मायेचा 
आधारही नाहीसा झाला आहे. म्हणून 'हे सद्गुरू स्वामी, 
तुम्ही असाल तसे असा' एवढेच मी म्हणतो. (४) 

मायेच्या साहाय्याने आपले स्तवन करावे अशी 
इच्छा माझ्या मनात होती. पण मायाच लाजून बाजूस 
सरल्यावर मी तरी काय करू? (५) 

मुख्य परमात्मा इंद्रियगोचर नसल्याने तो हाती 
गवसत नाही, म्हणून त्याची प्रतिमा करून तिचा आधार 
घ्यावा लागतो. म्हणून आता त्या मायेचा आधार घेऊनच 
मी सद्गुरूंचा महिमा वर्णन करीन. (६) 

आपल्या मनात जसा भाव असेल त्यास अनुसरूनच 
ध्यानात मनाने आपल्या इष्ट देवाचे स्मरण करावे लागते. 
तशी माझ्या मनात जशी सद्गुरूंची मूर्ती स्थिरवली आहे, 
तशीच ती आठवून त्या श्रीसद्गुरूंचे मी स्तवन करतो. (७) 

हे सद्गुरुराजा, तुझा जयजयकार असो! तूच सर्व 
विश्‍वास व्यापले आहेस, तूच विश्वाचे मूळ कारण 
आहेस व तूच परमपुरुष आहेस; तसेच मोक्ष देणार व 
दीनांचा बंधू तूच आहेस. (८) 

जसा सूर्यप्रकाशाने अंधार पळून जातो, तशी तुझी कृपा 
झाली को अनावर अशी मायाही ओसरू लागते. (९) 

सूर्याच्या योगे अंधकार नाहीसा झाला, तरी रात्र 
झाली को परत काळोखाने ब्रह्मांड भरून जाते. (१०) 

पण सद्‌गुरू स्वामीराज तसे नाहीत. ते अज्ञानाचा 
समूळ नाश करतात व त्यामुळे परत जन्ममरणाच्या 
फेर्‍यात सापडावे लागत नाही. (११) 


३० दशक ९ 


सुवर्णाचे लोहो कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं। 
तैसा गुरुदास संदेहीं । पडोचि नेणे सर्वथा ॥ १२॥ 


कां सरिता गंगेसी मिळाली । मिळणी होतां गंगा जाली । 
मग जरी वेगळी केली । तरी होणार नाही सर्वथा ॥ ९३॥ 


परी ते सरिता मिळणीमागें । वबाहाळ मानिजेत जगें। 
तैसा नव्हे शिष्य वेगें । स्वामीच होये ॥१४॥ 


परीस आपणा(ऐसें करीना । सुवर्णे लोहो पालटेना। 
उपदेश करी बहुत जना । अंकित सद्गुरूचा ॥ १५॥ 


शिष्यास गुरुत्व प्राप्त होये । सुवर्ण सुवर्ण करितां न ये। 
म्हणौनि उपमा न साहे । सद्गुरूसी परिसाची ॥ १६॥ 


उपमे द्यावा सागर तरी तो अत्यंतचि क्षार। 
अथवबा म्हणों क्षीरसागर । तरी तो नासेल कल्पांती ॥ ९७॥ 


उपमे द्यावा जरी मेरु । तरी तो जड पाषाण कठोरु। 
तैसा नव्हे कीं सद्गुरु । कोमळ दिनाचा ॥ १८॥ 


उपमे म्हणों गगन । तरी गगनापरीस तें निर्गुण। 
या कारणें दृष्टांत हीण । सद्गुरूस गगनाचा ॥ १९॥ 


धीरपणें उपमूं जगती । तरी हेहि खचेल कल्पांती । 
म्हणौन धीरत्वास दृष्टांतीं । हीण बसुंधय  ॥ २०॥ 


आता उपमाबा गभस्ती । तरी गभस्तीचा प्रकाश किती । 
शास्त्रें मर्यादा बोलती । सद्गुरू अमर्याद ॥ २१॥ 


म्हणौनि उपमें उणा दिनकर । सद्गुरु ज्ञानप्रकाश थोर। 
आतां उपमावा फणीवर । तरी तोही भारवाही ॥ २२॥ 


: समास ४ 





दासबोध 


परीसस्पर्शाने लोखंडाचे एकदा सोने झाले की, ते 
परत लोखंड कधीच होत नाही. त्याप्रमाणे गुरूंनी 
आपल्या दासाचे अज्ञान एकदा समूळ नष्ट केले कौ, 
तो परत कधीही संशयात पडत नाही. (१२) 

किंवा नदी एकदा गंगेस मिळाली की त्यासरशी 
ती गंगाच बनते. मग कितीही प्रयत्न केले तरी ती 
कधीही वेगळी केली जाऊ शकतच नाही. (९१३) 

'एखाद्या ओहोळाला नदीला मिळण्यापूर्वी जग लहान 
ओढाच म्हणते. पण नदीला मिळाल्यावर तो नदी होतो. तसा 
सामान्य साधक सद्‌गुरुकृपा होण्यापूर्वी कसाही असला तरी 
सद्गुरुकृपा झाली की तो तत्काळ गुरूच होतो. (१४) 

परीस लोखंडाचे सोने करतो पण त्या सुवर्णास तो 
आपले परिसत्व देत नाही म्हणजे त्या सोन्याच्या स्पर्शाने 
लोखंडाचे सोने होऊ शकत नाही. पण जो साधक 
सद्‌्गुरूचा कृपांकित होतो, तोही अनेक लोकांचा उद्धार 
करू शकतो. (१५) 

परिसामुळे सुवर्ण झालेल्या सुवर्णाच्या स्पर्शाने 
दुसऱ्या लोखंडाचे सोने होऊ शकत नाही, पण सद्‌गुरुकृपेने 
शिष्यास मात्र गुरुत्वच प्राप्त होते; म्हणून सद्गुरूंना 
परिसाची उपमा देणेही योग्य नाही. (१६) 

बरे त्यांना सागराची उपमा द्यावी तर तो तर अत्यंत 
खारट असतो म्हणून तीही उपमा योग्य नव्हे. अथवा 
क्षीरसागराची उपमा द्यावी तर कल्यांती क्षीरसागरही नष्ट 
होतो. म्हणून तीही उपमा देता येत नाही. (१७) 

सद्गुरूंना मेरू पर्वताची उपमा द्यावी तर मेरुपर्वत 
जड पाषाणाचा वब कठोर आणि सद्‌गुरू तर दीन 
शरणागताविषयी अत्यंत कोमल अंत:करणाचे असतात, 
म्हणून तीही उपमा देता येत नाही. (१८) 

बरे! सद्गुरूंना गगनाची उपमा द्यावी, तर त्यांचे 
रूप गगनाच्याही पलीकडचे निर्गुण आहे. म्हणून गगनाची 
उपमासुद्धा हीन ठरते. (१९) 

धैर्यशील म्हणून पृथ्वीची उपमा द्यावी तर 
कल्पांती पृथ्वीही खचून जाईल. म्हणून तिची उपमाही 
अयोग्य ठस्ते. (२०) 

सद्‌गुरू परम प्रकाशरूप म्हणून सूर्याची उपमा 
द्यावी तर त्यालाही मर्यादा आहे. पण सदू्‌गुरूंचे सामर्थ्य 
अमर्याद आहे. ते नित्य परम प्रकाशरूपच आहेत. (२१) 

सदगुरूंचा प्रकाश चिरंतन टिकणारा असल्याने 
त्याला सूर्याची उपमा देताच येत नाही. बरे शेषाची उपमा 
द्याबी तर त्याने स्वतःच पृथ्वीचा भार आपल्या मस्तकावर 
वाहिला आहे. परंतु श्रीगुरु शिष्याचा संसारभार दूर 
करतात. म्हणून तीही उपमा देता येत नाही. (२२) 


दासबोध 


दशक ९: समास ४ 


३९ 





आतां उपमा द्यावें जळ । 
तरी तें काळांतरी आटेल सकळ । 
सद्गुरुरूप तें निश्चळ । जाणार नाही. ॥२३॥ 
सद्गुरूसी उपमावें अमृत । तरी अमर धरिती मृत्यपंथ । 
सद्गुरुूकृषा यथार्थ । अमर करी ॥ २४॥ 


सद्‌गुरूसी म्हणावें कल्पतरु । 
तरी हा कल्पनेतीत विचारु । 


कल्पवृक्षाचा अंगिकारु । कोण करी ॥ २५॥ 


चिंता मात्र नाहीं मनीं ।॥ कोण पुसे चिंतामणी । 
कामधेनूची  दुभणीं । निः:कामासी न लगती ॥ २६॥ 


सद्गुरू म्हणों लक्ष्मीबंत । तरी ते लक्ष्मी नाशिवंत । 
ज्याचे द्वारीं असे तिष्ठत । मोक्षलक्ष्मी ॥२७॥ 


स्वर्गलोक इंद्र संपती । हे काळांतरीं बिटंबती। 
सद्गुरूकृपेची प्राप्ती । काळांतरीं चळेना ॥ २८॥ 


ब्रह्मादिक । नाश पावती सकळिक। 
॥२९॥ 


हरीहर 
सर्वदा अविनाश येक । सद्गुरूपद 


तयासी उपमा काय द्यावी । नाशिवंत सृष्टी आघवी । 
पंचभूतिक उठाठेवी ।न चले तेथें ॥३०॥ 


म्हणौनि सद्गुरू वर्णवेना । हे गे हेचि माझी वर्णना। 
अंतरस्थितीचिया खुणा । अंतर्निष्ठ जाणती ॥ ३१॥ 








आता जीवनदायी व कोमल म्हणून जलाची उपमा 
द्यावी, तर कालांतराने पाणीही आटून जाते. शिवाय ते 
चंचल असते, पण सद्‌गुरु-स्वरूप निश्चल असून त्याचा 
नाश कधीच होत नाही. (२३) 

त्यांना अमृताची उपमा द्यावी तर सदैव अमृतपान 
करणारे देवही मृत्यूच्या कचाट्यातून सुटत नाहीत. पण 
एकदा सद्गुरूंची कृपा झाली की, शिष्य मात्र अमर 
होतो. म्हणून ही उपमाही देता येत नाही. (२४) 

सद्‌्गुरूला कल्पतरूची उपमाही देता येत नाही. 
कारण तो जे मागावे तेवढेच व तेही कल्पनेतील पदार्थच 
देतो. पण सद्गुरू कल्पनेच्या पलीकडील मोक्ष देतात. 
मग कल्पतरूचा अंगीकार कोण करील बरे! (२५) 

सदगुरूंना चिंतामणीची उपमाही देता येत नाही. कारण 
ते शिष्याच्या मनात कुठलीही चिंताच उरू देत नाहीत. त्यांच्या 
कृपेने शिष्य निष्काम झालेला असतो. मग निष्काम झालेल्या 
पुरुषास कामधेनूची प्रसन्नता वा पान्हा यांची आवश्यकताच 
उरत नाही. म्हणून चिंतामणी वा कामधेनू यांच्याही उपमा 
सद्गुरूंना देता येत नाहीत ६) 

सद्गुरूंना लक्ष्मीवंत म्हणावे, तर तेही योग्य नव्हे. कारण 
लक्ष्मी चंचल असते, नाशिवंत असते, पण सद्गुरूंच्या दारी 
तर साक्षात मोक्षलक्ष्मी त्यांच्या कृपाकटाक्षाची आशा धरून 
तिष्ठत असते. म्हणून ही उपमाही देता येत नाही. (२७) 

स्वर्गलोक, इंद्रपद या सर्व गोष्टी नश्वर असून 
कालांतराने नाश पावतात. पण सद्‌गुरूची कृपा एकदा 
झाली कौ ती कधीही नाश पावत नाही. (२८) 

ब्रह्मा, विष्णू शिवादी सर्व देव हे कालांतराने 
नाश पावतात. एक सद्‌्गुरुपदच असे आहे की ते 
अविनाशी आहे. (२९) 

फार काय सांगावे, ही सर्व सृष्टीच पंचमहाभूतांची 
असून नाशिवंत आहे. फक्त सद्गुरूंचे स्वरूपच शाश्‍वत 
अविनाशी आहे. तेव्हा त्याची उठाठेव करण्यातही काही 
अर्थ नाही. (३०) 

तेव्हा सद्गुरूंच्या रूपाचे वर्णन करता येण्यासारखे 
नाही, हेच माझे वर्णन आहे. जे अंतरीच्या खुणा जाणणारे 
असतात, त्यांनाच त्यांचे खरे स्वरूप कळते. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सद्गुरुस्तवननाम' समास चौथा समाप्त. 


3५) 


३२ दशक ९ : समास ५ दासबोध 
दशक १ : समास ५ 
संतस्तबन 
॥ श्रीराम ॥ 
आतां वंदीन सजन । जे पसमार्थाचें अधिष्ठान । वत आता परमार्थाचे जे मुख्य आश्रयस्थान, कौ 
जयांचेनि गुह्यज्ञान । प्रगटे जनीं ॥१॥ ज्यांच्यामुळेच अत्यंत गुह्य असे आत्मज्ञान या जगात 


जे वस्तु परम दुल्लभ । जयेचा अलभ्य लाभ। 
तेंचि होये सुल्लभ । संतसंगेकरूनी  ॥२॥ 


वस्तु प्रगटचि असे । पाहातां कोणासीच न दिसे। 


नाना साधनीं सायासें । न पडे ठाई ॥३॥ 
जेथें परीक्षवंत ठकले । 
नांतरी डोळसचि अंध जाले । 
पाहात असतांचि चुकले । निजवस्तूसी ॥४॥ 


जें दीपाचेनि दिसेना । नाना प्रकाशे गवसेना। 
नेत्रांजनेंहि वसेना । दृष्टीपुढे ॥५॥ 


सोळां कळी पूर्ण शशी । दाखऊं शकेना वस्तूसी। 
तीव्र आदित्य कळारासी । तोहि दाखबीना ॥६॥ 


जया सूर्याचेनि प्रकाशे । ऊर्णतंतु तोहि दिसे! 


नाना सूक्ष्म पदार्थ भासे । अणुरेणादिक 1॥७॥ 
चिर्लें वाळाग्र तेंहि प्रकासी । 
परी तो दाखवीना वस्तूसी । 
तें जयाचेनि साधकांसी । प्राप्त होये ॥८॥ 


जेथें आक्षेप आटले । जेथें प्रेल प्रस्तावले । 
जेथें तर्क मंदावले । तर्कितां निजवस्तूसी ॥ ९॥ 


बळे विवेकाची वेंगडी । पडे शब्दाची बोबडी । 
जेथें मनाची तांतडी । कामा नये ॥१०॥ 








प्रकट होते, त्या सजनांना मी वंदन करतो. (९) 

परब्रह्मप्रापती अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीची लाभदायक 
गोष्ट आहे. पण तिची प्राप्ती होणे मात्र अत्यंत दुर्लभ 
आहे. हा अलभ्य लाभ प्राप्त करून घेण्याचा सर्वांत 
सोपा उपाय म्हणजे संतसंगती. (२) 

परब्रह्म वास्तविक प्रगटच आहे. पण अनेक 
साधनांचे कष्ट करूनही त्याची प्राप्ती सहसा होऊ शकत 
नाही. कारण त्याचा शोध घेऊ गेले असता ते कुठे 
आढळूनच येत नाही. (३) 

अनेक वस्तूंची यथायोग्य पारख करणारे परीक्षावंत 
येथे मात्र फसतात. डोळसांनाही आत्मवस्तू दिसत नाही. 
तेही चुकतात, म्हणजेच डोळे असूनही आंधळे ठरतात. (४) 

दिव्याच्या प्रकाशाने किंवा इतरही नाना प्रकारच्या 
प्रकाशाने आत्मवस्तू दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर 
डोळ्यांत नेत्रांजन घालून ती पाहण्याचा प्रयत्न केला 
तरीसुद्धा ती दृष्टीपुढे येत नाही. (५) 

सोळा कलांनी परिपूर्ण असा पौर्णिमेचा चंद्रसुद्धा 
ती दाखविण्यास समर्थ नाही. एवढेच नव्हे तर अत्यंत तीव्र 
प्रकाशाने तळपणारा तेजोनिधी असा सूर्यही आत्मवस्तूस 
दाखवू शकत नाही. (६) 

कोळ्याच्या अंगांतून बाहेर पडणारा अति सूक्ष्म तंतू 
सूर्यप्रकाशामुळे दिसू शकतो, तसेच अणुरेणू इत्यादी सूक्ष्म 
असे पदार्थही सूर्यप्रकाशाच्या योगे आपण पाहू शकतो. (७) 

एवढेच कशाला, केसाच्या अग्राचे चिरलेले टोकही 
सूर्यप्रकाशाने दिसू शकते, पण असा सूर्यही आत्मवस्तूस 
प्रकाशित करू शकत नाही, पण अशा दुर्लभ आत्मवस्तूची 
प्राप्ती साधकांना संतांच्या कृपेने मात्र होऊ शकते. (८) 

आत्मवस्तूचे स्वरूप असे विलक्षण आहे कौ, तेथे 
सर्व आक्षेप निरुपयोगी होतात. प्रयत्न उपयोगी पडत 
नाहीत, तर्काने ती जाणण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथे 
तर्कही मंदावतात. (९) 

विवेकाने तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केल्यास 
विवेक पांगुळतो, शब्दांनी जाणण्याचा प्रयत्न करू जावे 
तर शब्दांचीच बोबडी वळते व मनाने जाणू जावे, तर 
तेथे मनाची धडपड उपयोगी पडत नाही. (१०) 


दासबोध 


दशक ९१ : समास ५ 


३३ 





जो बोलकेपणें विशेष । सहस्त्र मुखांचा जो शेष। 
तोहि सिणला निःशेष । वस्तु न संगवे ॥११॥ 


बेदें प्रकाशिलें सर्वही । वेदविरहित कांहीं नाहीं । 
तो बेद कोणासही । दाखऊं सकेना ॥१२॥ 


तेचि वस्तु संतसंगे । स्वानुभवें कळों लागे। 
त्याचा महिमा वचनीं सांगे। ऐसा कवणु ॥ १३॥ 


विचित्र कळा ये मायेची । परी वोळखी न संगवे वस्तूची । 
मायातीता अनंताची । संत सोये सांगती॥ १४॥ 


बस्तूसी वर्णिले नवचे । तेंचि स्वरूप संतांचें। 
या कारणें वचनांचे । कार्य नाही... ॥१५॥ 
संत आनंदाचे स्थळ । संत सुखचि केवळ| 


नाना संतोषाचें मूळ। ते हे संत ॥१६॥ 


संत विश्रांतीची विश्रांती । संत तृप्तीची निजतृप्ती। 
नांतरी भक्तीची फळश्रुती । ते हे संत ॥ १७॥ 


संत धर्माचें धर्मक्षेत्र । संत स्वरूपाचें सत्पात्र। 
नातरी पुण्याची पवित्र । पुण्यभूमी ॥१८॥ 


संत समाधीचे मंदिर । संत विवेकाचे भांडार। 
नांतरी बोलिजे माहेर । सायोज्यमुक्‍्तीचें ॥ १९॥ 


संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो। 
संत प्राप्तीचा समयो । सिद्धरूप ॥२०॥ 


मोक्षश्रिया  आळंकृत । ऐसे हे संत श्रीमंत । 
जीब दरिद्री असंख्यात । नृपती केले ॥२१॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--2 ५ 








| राजाप्रमाणे वैभवसंपन्न करून सोडतात. 


शेषास सहस्त्र मुखे असल्यामुळे वक्‍्त्यांमध्ये तो 
विशेष प्रसिद्ध आहे, पण तोही वर्णन करून थकला, तरी 
त्याला निजवस्तूचे वर्णन करता आले नाही. (११) 
वेदांत सर्व वस्तूंचे वर्णन आढळते. त्यांत ज्या 
वस्तूचे वर्णन नाही अशी वस्तूच नाही असे म्हटले 
जाते; पण तो वेदही कुणालाही आत्मवस्तू दाखवू 
शकत नाही. (१२) 
अशी सर्वप्रकारे अत्यंत दुर्लभ जी आत्मवस्तू ती 
ज्या संतांच्या संगतीने स्वानुभवाच्या योगे जाणली जाऊ 
शकते, त्या संतांचा महिमा कुणालाही शब्दांत कसा बरे 
वर्णन करता येईल? (१३) 
मायेचे अंगी अनेक विचित्र कळा असल्या, तरी 
तीही त्या आत्मवस्तूचा परिचय करून देण्यास असमर्थ 
आहे. अशा त्या मायातीत परत्नह्माची प्राप्ती कशी 
होईल, त्याचा सोपा उपाय केवळ संतच सांगू 
शकतात. (१४) 
ज्याप्रमाणे आत्मवस्तूचे वर्णन करता येत नाही, 
त्याप्रमाणेच संतांच्या स्वरूपाचेही वर्णन करता येत नाही. 
कारण ते शब्दातीत असल्याने ते शब्दांच्या आटोक्यात 
येत नाही. (१५) 
संत हे परमानंदरूप असतात, सुखरूप असतात. 


एवढेच नव्हे, तर नाना संतोषाची उत्पत्ती 
त्यांच्यापासूनच होते. (१६) 


संत हे विश्रांतीची विश्रांती, तृप्तीची निजतृप्ती 
अथवा भक्तीची फलश्रुती असतात. (१७) 
संत हे धर्माचे निवासस्थान असतात. स्वस्वरूपाची 
साठवण करण्यास योग्य असे सत्पात्र असतात; 
अथवा जेथे पुण्यच उदयास येते, अशी पवित्र पुण्यभूमी 
म्हणजे संतच होय. (१८) 
संत म्हणजे समाधीचे मंदिरच, विवेकाचे भांडारच 
आणि सायुज्य मुक्तीचे माहेरधरच असतात. (१९) 
संत सत्याचा कधीही त्याग करीत नाहीत. संतांचे 
जीवन म्हणजे कृतार्थ जीवनाचा आदर्शच असतो 
ज्यावेळी आत्मवस्तुप्राप्तीची वेळ येते, त्या सिद्ध समयीच 
संतांची भेट होते. (२०) 
संतांजबळ मोक्षलक्ष्मी तिष्ठत उभी असते. या 
शाश्‍वत संपत्तीने ते वैभवसंपन्न असतात. एवढेच नव्हे, 
तर असंख्य दरिदी जीवांना मोक्षलक्ष्मी देऊन त्यांना ते 
(२१) 








ऱ्ड 


दशक १ : समास ६ 


दासबोध 





जे समर्थपणे उदार जे कां अत्यंत दानशूर । 
तयांचेनि हा ज्ञानविचार । दिधला न बचे ॥२२॥ 


माहांराजे चक्रवर्ती । जाले आहेत पुढें होती । 
परंतु कोणी सायोज्यमुक्‍्ती । देणार नाही... ॥२३॥ 


जें त्रेलोकीं नाहीं दान । तें करिती संतसज्जन। 
तयां संतांचे महिमान । कायम्हणौनिवर्णवें॥ २४॥ 


जें त्रैलोक्याहून वेगळें । जें वेदश्रुतीसी नाकळे। 
तेंचि जयांचेनि बोळे । परब्रह्म अंतरी ॥२५॥ 


ऐसी संतांची महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 





संत अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न व उदारवृत्तीचे असतात. 
ते दानशूर असल्याने लोकांचे दुःख पाहून त्यांना ज्ञानाचा 
विचार सांगितल्याशिवाय ते कसे राहू शकतील? (२२) 
जगात आजपर्यंत पुष्कळ चक्रवर्ती सम्राट झाले 
आहेत. सध्या आहेत व पुढेही होतील, पण त्यातील 
कोणीही सायुज्यमुक्‍्ती देऊ शकत नाहीत. (२३) 
हे सायुज्यमुक्‍्तीचे दान त्रैलोक्यात संतसज्ञजनांशिवाय 
कुणी देऊच शकत नाही. ते सहज देणाऱ्या संतांची 
थोरवी कोणत्या बरे शब्दांनी वर्णन करावी? (२४) 
जे परब्रह्म या त्रैलोक्याहून वेगळे आहे, जे वेद व 
श्रुतींनाही जाणता येत नाही, असे परब्रह्म संतांच्या 
कृपेनेच साधकाच्या अंत:करणात प्रगट होते. (२५) 
असा हा संतांचा महिमा अगाध असल्याने तो वर्णन 
करण्यास कितीही उपमा दिल्या, तरी त्या अपुऱ्याच पडतात. 


जयांचेनि मुख्य परमात्मा । प्रगट होये ॥ २६॥ | संतांच्या मुळेच मुख्य परमात्मा प्रगट होतो. (२६) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' संतस्तवननाम' समास पाचवा समाप्त. 
(3) 
दशक १ : समास ६ 
श्रोतेजनस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां वंदू श्रोते जन । भक्त ज्ञानी संत सजन। 
विरक्त योगी गुणसंपन्न । सत्यवादी ॥ १॥ 


येक सत्वाचे सागर । येक बुद्धीचे आगर। 
येक श्रोते वैरागर। नाना शब्दरलांचे ॥२॥ 


जे नानाअर्थांबृताचे भोक्ते । 
जे प्रसंगी वक्तयाचे वक्‍ते ! 


नाना संशयाते छेदिते । निश्‍्चई पुरुष  ॥३॥ 


ज्यांची धारणा अपार। जे ईश्‍वराचे अवतार! 
नातरी प्रत्यक्ष सुरवर । बैसले जैसे ॥४॥ 


किं हे क्रषेश्‍वरांची मंडळी । शांतस्वरूप सत्वागळी । 
जयांचेनि  सभामंडळीं । परम शोभा ॥५॥ 


हृदई॑ वेदगर्भ वबिलसे । मुखीं सरस्वती विळासे। 
साहित्य बोलतां जैसे । भासती देवगुरुू ॥६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--2 8 





येथे जे श्रोतेजन बसले आहेत त्यांना मी वंदन 
करतो. भक्त, ज्ञानी, संतसज्जन, विरवत, योगी, गुणसंपन्न 
व सत्यवादी असे हे श्रोते आहेत. (१) 

यांतील काही सत्वगुणांचा समुद्रच आहेत, तर 
कुणी बुद्धिमान आहेत. काही श्रोते नाना शब्दरत्नांची 
जणू खाणच आहेत. (२) 

कुणी असे रसिक आहेत, की वक्त्याच्या प्रत्येक 
शब्दातील अर्थामृताचा रसास्वाद ते घेतात. तर काही असे 
विद्वान आहेत की वेळ पडल्यास कुठल्याही विषयावर उत्तम 
वक्तृत्व करू शकतात. काही असे निश्चयी पंडित आहेत 
की ते कुठल्याही शंकेचे निरसन करतात. (३) 

काहींची धारणाशक्‍्ती अशी अपार आहेकी,हे ईश्‍वराचेच 
अवतार आहेत. ते जेव्हा सभेत बसतात तेव्हा जणू प्रत्यक्ष देवच 
त्यांच्या रूपाने सभेत उपस्थित आहेत, असे वाटते. (४) 

असे अत्यंत सात्त्विक व मूर्तिमंत शांतिस्वरूप श्रोते 
'पाहिल्यावर वाटते की, जणू हे सर्व महान क्रषीश्वरच या 
सभेत येऊन बसले आहेत व त्यामुळे या सभेला अत्यंत 
शोभा आली आहे. (५) 

वेदांचा खरा अर्थ तेच जाणत असतात, त्यांच्या 
जिह्ेवर जणू सरस्वती खेळत असते व ते काव्य, 
नाट्यादी साहित्यप्रकारांवर बोलू लागले म्हणजे वाटते को 
जणू देवगुरू बृहस्पतीच बोलत आहेत. (६) 


दासबोध दशक ९ : 


जे पवित्रपणें वैश्वानर । जे स्फूर्तिकिरिणाचे दिनकर। 
ज्ञातेपणें दृष्टीसमोर । ब्रह्मांड नयें ॥७॥ 


जे अखंड सावधान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान। 
सर्वकाळ  निराभिमान । आत्मज्ञानी ॥८॥ 


ज्यांचे दृष्टीखालून गेलें । ऐसें कांहींच नाहीं उरलें । 
पदार्थमात्रांसी  लक्षिलें । मनें जयांच्या ॥९॥ 
जें जें कांहीं आठवावें । तें तें तयांस पूर्वीच ठावें । 
तेथें काये अनुवादाबें । ज्ञातेपणेंकरूनी ॥ १०॥ 


गुणग्राहिक । म्हणौन बोलतो नि:शंक । 
॥११॥ 


परंतु हे 
भाग्यपुरुष काये येक । सेवीत नाहीं 


सदा सेविती दिव्यानें । पालटाकरणें आवेट अन्नें। 
तैसींच माझी वचनें । पराकृतें ॥१२॥ 


आपुले शक्तिनुसार । भावें पुजावा परमेशवर। 
परंतु पुजूं नये हा विचार । कोठेंचि नाहीं. ॥१३॥ 


तैसा मी येक वाग्दुर्बळ । श्रोते परमेश्वरचि केवळ। 
यांची पूजा वाचाबरळ। करूं पाहे. ॥ ९४॥ 


वित्पत्ती नाहीं कळा नाहीं । चातुर्य नाहीं प्रबंद नाहीं । 
भक्ति ज्ञान वैराग्य नाहीं । गौल्यता नाहीं वचनाची ॥ १५॥ 


ऐसा माझा वाग्विळास । म्हणौन बोलतों सावकाश । 
भावाचा भोक्ता जगदीश । म्हणौनियां ॥१६॥ 


तुम्ही श्रोते जगदीशमूर्ति । तेथें माझी बित्पत्ती किती । 
बुद्धिहीण अल्पमती । सलगी करितो ॥ १७॥ 





समर्थाचा पुत्र मूर्ख जगीं । 
परी सामर्थ्य असे त्यांचे आंगीं । 
तुम्हां संतांचा सलगी । म्हणौनि करितों ॥१८॥ 


व्याध्र सिंह भयानक । देखोनि भयचकित लोक । 
परि त्यांची पिलीं निःशंक । तयांपुढें खेळती ॥ १९॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--2 0 


समास ६ ३५ 
काही श्रोते अग्नीप्रमाणे पवित्र आहेत, तर काही 
जणू सूर्यासारखे तेजस्वी असून स्फूर्तिरूपी किरण 
त्यांच्यातून सतत सर्वत्र फाकत आहेत. काही असे 
ज्ञाननिष्ठ कौ आत्मरूपी निमग्न असल्याने दृष्टीसमोर 
असणाऱ्या सृष्टीचेही त्यांना भान नाही. (७) 
'काही अखंड सावधान आहेत, तर काही त्रिकाळक्ञानी 
आहेत, तर काही आत्मज्ञानी असून सर्वकाळ निरभिमानी 
आहेत. (८) 
ज्यांच्या दृष्टीखाठून गेली नाही अशी वस्तूच 
जगात नाही, असे काही सर्वज्ञ आहेत. त्यांच्या मनाने 
पदार्थमात्रांस जाणून घेतलेले असते. (९) 
बोलण्यासाठी म्हणून जे जे काही आठवावे, ते त्यांना 
पूर्वीच ज्ञात असते. तेव्हा शहाणपणाचा आव आणून 
त्यांच्यासमोर बोलावे तरी काय, हेच कळत नाही. (१०) 
परंतु काही भाग्यवान पुरुष गुणग्राही असतात. ते 
जे समोर येईल त्यातील उत्तमाचे ग्रहण करतात. म्हणून 
मी अगदी मोकळेपणाने हा ग्रंथ सांगत आहे. (११) 
जे सर्वदा दिव्यान्ने सेवन करतात, तेही रुचिपालयकरिता 
कधी कधी वीट न येणारे पदार्थ सेवन करतात, तशीच ते 
माझी प्राकृत वचने गोड मानून घेतील. (१२) 
प्रत्येकाने आपापल्या कुवतीनुसार श्रद्धेने परमेश्‍्वरपूजन 
करावे असे सांगितले जाते, पण परमेशवरपूजनच करू 
नये, हा विचार कुठेही सांगितलेला नाही. (१३) 
त्याप्रमाणेच माझे श्रोते हे केवळ परमेश्‍वरस्वरूपच 
असल्याने मी वाचेने दुर्बळ असलो, तरी मला जमेल तशा 
ओबडधोबड शब्दांनी मी त्यांची पूजा करणार आहे. (१४) 
माझ्याजवळ शास्त्रज्ञान नाही, कुठलीही कला नाही, 
चातुर्य नाही, प्रबंध लिहिण्याची योग्यता अथवा भक्ती, 
ज्ञान, वैरग्यादी गुण नाहीत, तसेच शब्दमाधुर्यही नाही.(१५) 
माझा वाग्विलास हा असा आहे, पण जगदीश हा 
भावाचा भोक्ता असतो. हे जाणून मी स्वस्थ मनाने या 
ग्रंथरचनेस प्रवृत्त झालो आहे. (१६) 
आपण सर्व श्रोते म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या मूर्तीच 
आहात. माझी व्युत्पत्ती ती किती ? मी मंदबुद्धीचा, मूढ असा 
आहे आणि तरी आपल्याशी सलगी करीत आहे. (१७) 
एखाद्या समर्थाचा पुत्र मूर्ख असला, तरी तो बापाची 
सलगी करू शकतो. तेवढे सामर्थ्य त्याच्या अंगी नक्कीच 
असते. तसाच मी तुमचा संतांचाच असल्याने तुमच्याशी 
सलगी करीत आहे. (१८) 
व्याघ्र-सिंहादी हिंस्न पशूंना पाहून लोक भयचकित 
होतात. पण त्यांची पिल्ले निःशंक मनाने त्यांच्यापुढे 
खेळत असतात. (१९) 


३२६ 


दशक १ : समास ७ 


दासबोध 





तैसा मी संतांचा अंकित । तुम्हां संतांपासी बोलत । 
तरी माझी चिंता तुमचें चित्त । वाहेलच कीं ॥ २०॥ 


आपलेंचि बोले वाउगे । त्याची संपादणी करणें लागे। 
परंतु कांहीं सांगणें नलगे । न्यून तें पूर्ण करावें ॥ २१॥ 


हें तों प्रीतीचे लक्षण । स्वभावेंचे करी मन। 
तैसे तुम्ही संतसज्जन । मायेबाप विश्वाचे ॥ २२॥ 


माझा आशयजाणोनि जीवें । आतां उचित तें करावें। 





त्याप्रमाणे मी तुम्हा संतांचा अंकित असल्यानेच 
तुम्हांपाशी बोलत आहे. तुम्ही माझी निश्‍चितच काळजी 
वाहाल, अशी मला खात्री आहे. (२०) 
आपलेच लेकरू काही चुकोचे बोलले, तर आई- 
बापांना त्यास सांभाळून घ्यावेच लागते. सांभाळून घ्या 
अशी विनवणी त्यांना करावी लागत नाही. (२१) 
ते सांभाळून घेतात हे तर प्रेमाचे लक्षणच असते. ते 
स्वाभाविकपणेच तसे करीत असतात. तसेच तुम्ही संतसज्जन 
म्हणजे अवघ्या विश्वाचे मायबापच आहात. (२२) 
म्हणून माझा आशय जाणून जे उचित असेल ते करावे 
व आता पुढे जी कथा सांगेन तिकडे लक्ष द्यावे, अशी आपल्या 


पुढें कथेसि अवधान द्यावें । म्हणे दासानुदास ॥ २३॥ | दासांचाही दास असलेल्या माझी प्रार्थना आहे. (२३) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रोतेजनस्तबननाम' समास सहावा समाप्त. 
(] 3 
दशक १ : समास ७ 
कवेश्‍्वरस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 

आतां वंदू कवेश्वर। शब्दसृष्टीचे ईश्‍वर आता जे अत्यंत श्रेष्ठ असे कवी आहेत त्यांना मी 
नातरी हे परमेश्‍वर । वेदाबतारी ॥ १॥ । वंदन करतो. ईश्वर सृष्टी उत्पन्न करतो त्याप्रमाणे हे शब्दांच्या 
साहाय्याने नवी सृष्टीच उत्पन्न करतात किंवा कवी म्हणजे 
जणू वेदरूपाने अवतरलेला परमेश्वरच होय. (१) 
कीं हे सरस्वतीचे निजस्थान । कवीश्वर म्हणजे जणू सरस्वतीचे स्वत:चे हक्काचे 
कच निवासस्थानच होय. नाना कलांचा विकास कवींच्यामुळेच 

कीं हे नाना कळंचें जीवन । 


नाना शब्दांचे भुवन । येथार्थ होये ॥२॥ 


कौं हे पुरुषार्थाचें वैभव । कीं हे जगदेश्वराचें महत्त्व । 


नाना लाघवें सत्कीर्तीस्तव । निर्माण कवी ॥३॥ 
कीं हे शब्दरत्नाचे सागर । 
कीं हे मुक्‍्तांचें मुक्‍त सरोवर । 
नाना बुद्धीचे वैरागर। निर्माण जाले ॥४॥ 


अध्यात्मग्रंथांची खाणी । कीं हे बोलके चिंतामणी । 
नाना कामधेनूची दुभणीं । बोळलीं श्रोतयांसी ॥ ५॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--2 10) 





होतो. अनेक शब्दांचे घर म्हणजे कवी, असे म्हटले तरी 
ते योग्य ठरेल. (२) 

जगात पुरुषार्थाचे वैभव निर्माण करण्याचे, जगदीश्वराचे 
महत्त्व वाढविण्याचे कार्य नाना युक्त्या योजून, संतांची 
कौर्ती वर्णन करून कवी करतात. (३) 

कवी हे शब्दरत्नांचे सागर असतात. मुक्‍तांच्या 
मुक्‍तावस्थेचे वर्णन आपल्या प्रतिभेच्या जोरवर कवीच 
करू शकतात. बुद्धीच्या विविध विलासांचे उत्पत्तिस्थान 
कवीच असतात. या सर्व अलौकिक गोष्टी करून 
दाखविण्यासाठीच जणू ते जन्मास येतात. (४) 

कवी हे अध्यात्मग्रंथांची खाण असतात, चिंतामणीमुळे 
इच्छिलेल्या वस्तूची प्राप्ती होते; पण तो अचेतन असतो. 
कवीही इच्छिलेल्या वस्तूची प्राप्ती आपल्या शब्दरत्नांच्या 
साहाय्याने करून देतात. ते चेतन असतात, म्हणून त्यांना बोलके 
चिंतामणी असे म्हटले आहे किंबा कवीचे काव्य म्हणजे अनेक 
कामधेनूंनी स्रवलेल्या अमृतधारा असे समजावे. (५) 


दासबोध 


दशक १ : समास ७ 


३७ 





कौं हे कल्पनेचे कल्पतरु । 
कीं हे मोक्षाचे मुख्यपडीभरु । 


नाना सायोज्यतेचे विस्तारु । विस्तारले ॥६॥ 


कीं हा परलोकींचा निजस्वार्थ । 


कों हा योगियांचा गुप्त पंथु । 
नाना ज्ञानियांचा परमार्थ । रूपासि आला ॥७॥ 


कों हे निरंजनाची खूण । कीं हे निर्गुणाची वोळखण । 
मायाविलक्षणाचें लक्षण। ते हे कवी ॥८॥ 


कौं हा श्रुतीचा भावगर्भ । कीं ह्य परमेश्‍वरचा अलभ्य लाभ। 
नातरी होये सुल्लभ । निजबोध कविरूपें ॥९॥ 


कवि मुमुक्षाचें अंजन । कवि साधकांचें साधन । 
कवि सिद्धांचें समाधान । निश्चयात्मक ॥ १०॥ 


कवि स्वधर्माचा आश्रयो । कवि मनाचा मनोजयो। 
कवि धार्मिकाचा विनयो । बिनयकर्ते ॥११॥ 


कवि वैराग्याचें संरक्षण । कवि भक्तांचे भूषण । 


नाना स्वधर्मरक्षण। ते हे कवी ॥१२॥ 
कवि प्रेमळांची प्रेमळ स्थिती । 
कवि ध्यानस्थांची ध्यानमूर्ती । 
कवि उपासकांची बाढ कीती । विस्तारली ॥१३॥ 








किंवा कवी म्हणजे कल्पिलेले तत्काळ देणारे 
कल्पवृक्षच आहेत किंवा मोक्षप्राप्तीचे मार्गदर्शक नावाडीच 
आहेत किंवा सायुज्य मुक्तीचा खूप मोठा विस्तारच 
आहेत. (६) 

किंवा परलोकी उत्तम गती मिळवून देणारा आपला 
निजस्वार्थ म्हणजे कवी आहेत किंवा योगी लोकांचा 
अत्यंत गुप्त योगमार्ग अथवा ज्ञानी लोकांचा परमार्थच या 
कवींच्या रूपाने प्रगट झाला आहे. (७) 

निर्गुण निराकार असे परब्रह्म मायातीत स्वरूपाचे 
असल्याने त्याची खूण पटणे अशक्य कोटीतलेच असते. 
कारण जेथे इंद्रिये, मन, बुद्धी आदींचाही प्रवेश होत नाही 
ती वस्तू शब्दांत कशी वर्णन करणार? पण कवी हे 
आत्मानुभवी असल्याने आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर ते 
त्या मायातीत परत्रह्माची लक्षणेही वर्णन करतात. (८) 

कवी हे श्रुतींचा भावार्थ जाणतात आणि शब्दांच्या 
साहाय्याने सामान्य लोकांसाठी निजबोधरूपाने तो प्रकट 
करून परमार्थ सुलभ करीत असल्याने कवींची भेट 
होणे म्हणजे जणू साक्षात परमेश्‍वराचीच अलभ्य भेट 
होण्यासारखे आहे. (९) 

कवी हे मुमुक्षूंना विवेकरूपी दृष्टी देणारे जणू 
नेत्रांजनजच होय किंवा साधकांना साधनास प्रवृत्त करणारे 
ते साधनरूपच आहेत किंवा सिद्ध पुरुषांचे निश्चयात्मक 
समाधान म्हणजेच कवी. (१०) 

कवी आपल्या काव्यातून लोकांना त्यांच्या 
स्वधर्मासंबंधी मार्गदर्शन करीत असतात म्हणून त्यांना 
स्वधर्माचा आधार म्हटले आहे, तर मनोजय कसा करावा 
यांचेही मार्गदर्शन ते करतात म्हणून त्यांनाच येथे मनोजय 
म्हटले आहे; तसेच धर्मनिष्ठांच्या ठिकाणी जो विनय आढळतो, 
तोही एकप्रकारे कवींच्या काव्याचाच परिणाम असतो म्हणून 
त्यांना येथे विनयकर्ते असे समर्थ म्हणत आहेत. (११) 

कवींच्या काव्यामुळेच लोकांना वैराग्याचे महत्त्व कळून 
ते अंगी बाणावे म्हणून प्रयत्न करावेसे वाटतात म्हणजे 
याप्रकारे कवीच वैराग्याचे संरक्षण करणारे ठरतात. तर 
भक्तांच्या थोरवीचे वर्णन करून ते त्यांची कीर्ती वाढवितात 
म्हणून त्यांना भक्तांचे भूषण असे म्हटले आहे. कवींमुळे 
लोकांना आपापल्या वर्णाश्रमादी धर्माचे ज्ञान होते व ते 
स्वधर्माचरण करण्यास प्रवृत्त होतात. म्हणून त्यांना 
स्वधर्मसंरक्षण असे म्हटले आहे. (१२) 

प्रेमी भक्तांच्या शब्दातीत प्रेमावस्थेचे वर्णन कवीच 
करतात, तर ध्यान कसे करावे यांचे सांगोपांग वर्णन 
करून ध्याननिष्ठ भक्तांना इष्ट देवतेच्या ध्यानात निमग्न 
होण्यास साहाय्य करतात. भक्तांची, उपासकांची श्रेष्ठ 
कौर्तीही कवींच्यामुळेच सर्वदूर पसरते. (१३) 


३८ 


नाना साधनाचें मूळ । कवि नाना प्रेलाचें फळ! 
नाना कार्यसिद्धी केवळ । कविचेनि प्रसादे ॥ १४॥ 


आधीं कवीचा वाग्विळास । तरी मग श्रवणीं तुंबळे रस । 
कबीचेनि मतिप्रकाश । कवित्वास होये ॥१५॥ 


कवि वित्पन्नाची योग्यता । कवि सामर्थ्यबंतांची सत्ता । 
कवि विचक्षणाची कुशळता । नाना प्रकारे ॥ १६॥ 


कवि कवित्वाचा प्रबंद । कवि नाना धाटी मुद्रा छंद । 
कवि गद्यपद्ये भेदाभेद । पदत्रासकर्ते ॥ १७॥ 


कवि सृष्टीचा आळंकार। कवि लक्ष्मीचा शुंगार। 
सकळ सिद्धींचा निर्धार । ते हे कवी ॥१८॥ 


कवि सभेचें मंडण । कवि भाग्याचें भूषण। 
नाना सुखाचें संरक्षण । ते हे कवी ॥१९॥ 


कवि देवांचे रूपकर्ते । कवि क्रषींचें महत्त्ववर्णिते । 
नाना शास्त्रांचे सामर्थ्या ते । कवि वाखाणिती ॥ २०॥ 


नस्ता कवीचा व्यापार । तरी कैंचा अस्ता जगोद्धार। 
म्हणौनि कवि हे आधार । सकळ सृष्टीसी ॥२९॥ 


नाना विद्या ज्ञातृत्व कांहीं । कवेश्‍वरेंबिण तों नाहीं। 
कविपासून सर्वहि । सर्वज्ञता ॥२२॥ 


मागां वाल्मीक व्यासादिक । जाले कवेश्‍वर अनेक । 
तयांपासून बिवेक । सकळ जनासी ॥२३॥ 


पूर्बी काव्यें होतीं केलीं । तरीच वितपत्ती प्राप्त जाली । 
तेणें पंडिताआंगीं बाणली । परम योग्यता ॥ २४॥ 


ऐसें पूर्वी थोर थोर । जाले कवेश्‍्वर अपार। 
आतां आहेत पुढें होणार । नमन त्यांसी ॥ २५॥ 


नाना चातुर्याच्या मूर्ती । कीं हे साक्षात्‌ बृहस्पती । 
बेद श्रुती बोलों म्हणती । ज्यांच्या मुखें ॥ २६॥ 


दशक १ : समास ७ 





दासबोध 


कवींच्यामुळेच लोकांना नाना साधनांची माहिती मिळते, 
काय प्रयत्न केले असता काय फळ मिळते हे कळते, 
एवढेच नव्हे, तर कवींच्या रचनेमुळेच विविध कार्यांत 
सिद्धी प्राप्त होते. (१४) 
कवींचा वाग्विलास सुरू झाला की विविध रसांची 
उत्पत्ती ऐकणाऱ्या श्रोत्यांच्या ठिकाणी होऊन त्यांना रसास्वाद 
घडतो, तर त्यांच्या श्रेष्ठ प्रतीच्या काव्यामुळे लोकांच्या ठिकाणी 
बुद्धीचा प्रकाश पडून तेही कवी बनू लागतात. (१५) 
कवीश्वरंच्या काव्यामुळेच विद्वानांची योग्यता समजते. 
सत्ताधारी पुरुषांचे सामर्थ्य वाढीस लागते, तर हुषार पुरुषांचे 
चातुर्य कवी अनेक प्रकारे वर्णन करतात. (१६) 
कवी नाना प्रकारचे प्रबंध स्चतात. काव्याचे नाना 
प्रकार धाटी, मुद्रा, छंद, प्रास उपयोगात आणतात, गद्यपद्यात 
सुंदर अलंकारयुक्‍त अनेक प्रकारची रचना करतात. कित्येक 
नवीन प्रकारही सुरू करतात. (१७) 
या संपूर्ण सृष्टीत कवी अलंकारासारखे शोभून दिसतात, 
त्यांच्यामुळेच नाना आविष्कार प्रगट होतात; कवी म्हणजे 
मोक्षलक्ष्मीचा जणू मूर्तिमंत शुंगारच होत आणि सर्व प्रकारच्या 
सिद्धींचा निर्धारी कवीश्वरच असतात. (१८) 
कबींमुळे सभा शोभून दिसते. ते भाग्याचे भूषण आणि 
नाना प्रकारचे सुख देणारे म्हणून सुखाचे संरक्षणरूपच 
असतात. (१९) 
कवींमुळे निराकार परमेश्वरास रूप प्राप्त होते. 
क्रषीश्‍वरांची कौर्ती गाऊन तेच त्यांचे महत्त्व वाढवितात 
व कबींमुळेच नाना शास्त्रांचा विकास होऊन ते त्यांचे 
सामर्थ्य वाढवतात. (२०) 
कवीश्वरांनी उत्कृष्ट काव्यरचना केली नसती, तर 
जगाचा उद्धार कसा बरे झाला असता ? म्हणून या सकल 
सृष्टीचा कवीच मुख्य आधार आहेत. (२९१) 
कवी नसते तर चौदा विद्या, विविध प्रकारचे ज्ञान 
यांचा प्रचार व प्रसार कसा झाला असता ? म्हणून सर्व 
प्रकारच्या झञानप्रसारस कवीच कारणीभूत आहेत. (२२) 
पूर्बी वाल्मीकी, व्यास आदी अनेक श्रेष्ठ कवी 


| होऊन गेले. त्यांनीच लोकांना विवेक शिकवला. (२३) 


त्यांच्यासारख्यांनी केलेली उत्कृष्ट काव्ये 
अभ्यासल्यामुळेच पंडितांच्या ठिकाणी विद्वत्ता बाणून त्यांना 
परम योग्यता प्राप्त झाली. (२४) 
असे पूर्वी जे थोर कवीश्वर होऊन गेले, सांप्रतही जे 
आहित व पुढेही जे होतील, त्या सर्वांना मी नमन करतो.(२५) 
हे कवीश्वर म्हणजे नाना प्रकारचे मूर्तिमंत चातुर्यच 
होय. अथवा वेद व श्रुती ज्यांच्या मुखाने प्रगट होण्याची 
इच्छा करतात, असे हे साक्षात जणू बृहस्पतीच आहेत.(२६) 


दासबोध दशक ९ 
परोपकाराकारणें । नाना निश्‍चय अनुवादणें । 
सेखीं बोलिले पूर्णपणें । संशयातीत  ॥ २७॥ 
कौं हे अमृताचे मेघ वोळले । 
कीं हे नवरसाचे वोघ लोटले । 


नाना सुखाचें उचंबळलें । सरोवर हे ॥२८॥ 
कौं हे विवेकनिधीचीं भांडं । प्रगट जालीं मनुष्याकारें। 


नाना वस्तूचेनि विचारें कोंदाटले हे ॥२९॥ 
कौं हे आदिशक्तीचें ठेवणें । 
नाना पदार्थास आणी उणें । 
लाधलें पूर्व संचिताच्या गुणें । विश्‍वजनासी  ॥ ३०॥ 


कौं हे सुखाची तारुबें लोटली । 
आक्ले आनंदें उतटलीं । 
बिश्‍वजनास उपेगा आलीं । नाना प्रयोगाकारणें ॥ ३१॥ 
कीं हे निरंजनाची संपत्ती । कीं हे विगटाची योगस्थिती । 
नातरी भक्तीची फळश्रुती। फळास आली ॥ ३२॥ 


कौं हा ईश्वराचा पवाड । पाहातां गगनाहून वाड। 
ब्रह्मांडडचनेहून जाड । कबिप्रबंदरचना ॥ ३३॥ 


आतां असो हा विचार । जगास आधार कवेश्‍वर। 


: समास ८ 





३९ 


केवळ परोपकारासाठीच संशयातीत असे नाना 
प्रकारचे सिद्धान्त विस्तारपूर्वक कवी आपल्या काव्यांतून 
सांगतात. (२७) 

हे कबी म्हणजे जणू श्रोत्यांवर कृपावृष्टी करण्यासाठी 
आलेले अमृताचे मेघ आहेत. किंवा कवी म्हणजे 
नवरसांचे मोठमोठे प्रवाहच आहेत किंवा नाना प्रकारच्या 
सुखांनी उचंबळून येणारी ही सरोवरे आहेत. (२८) 

कवींचे अंतरंग निरनिराळ्या वस्तूंच्या विचाराने भरलेले 
असते. म्हणून त्यांना मनुष्यरूपांनी प्रगटलेली विवेकरूपी 
रत्नांची भांडारे असल्याचे समर्थ म्हणतात. (२९) 

किंवा हे कवीश्वर म्हणजे साक्षात आदिशक्तीच्या 
मर्मबंधातील ठेवीप्रमाणे असून, जगातील इतर पदार्थांना 
तुच्छ ठरविणारी ही ठेव, लोकांना त्यांच्या पूर्वपुण्यसंचयानेच 
प्राप्त झालेली असते. (३०) 

कवीश्वर म्हणजे अक्षय आनंदाने काठोकाठ भरलेली 
सुखाची ' जहाजेच' असून ती या जगात नाना प्रकारच्या 
प्रयोगांसाठी लोकांच्या उपयोगी पडत आहेत. (३१) 

कवी म्हणजे अत्यंत विशुद्ध अशा परमात्म्याची 
संपत्ती आहे किंवा विश्‍वास व्यापून असणाऱ्या विराट 
पुरुषाची ती जणू योगस्थितीच आहे किंवा त्यांच्या रूपाने 
जणू भक्तीची फलश्रुतीच फळास आली आहे. (३२) 

किंवा आकाशाहूनही विशाल व व्यापक अशी ही 
परमेश्वराची कीर्ती आहे. किंवा या विशाल ब्रह्मांडरचनेहूनही 
थोर अशी कवींची प्रबंधरचना आहे. (३३) 

असे म्हणावेसे वाटते की असे हे कवीश्वर सर्व 
जगाचाच आधार आहेत, म्हणून आता हे वर्णन मी 
येथेच थांबवितो आणि साष्यंग भावे त्यांना नमस्कार 


तयांसी माझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ ३४॥ | करतो. (३४) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे ' कवेश्‍्वरस्तवननाम' समास सातवा समाप्त. 
(1 
दशक १ : समास ८ 
सभास्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां बंदू सकळ सभा । जये सभेसी मुक्‍ती सुल्लभा। 
जेथें स्वयें जगदीश उभा । तिष्ठतु भरे ॥१॥ 


श्लोक 
नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये र्वौ। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 


नाहीं वैकुंठीचा ठाई । नाहीं योगियांचा हृदई । 


माझे भक्‍त गाती ठाईंठाई । तेथें मी तिष्ठतु नारदा ॥ २॥ | मी उभा असतो. 


श्री समर्थ म्हणतात की, आता संपूर्ण सभेला मी 
वंदन करतो, जेथे मुक्‍ती अत्यंत सुलभ असते व जेथे 
स्वत: जगदीश प्रेमभराने तिष्ठठ उभा असतो. (९१) 

भगवान म्हणतात की, नारदा, मी वैकुंठात, योग्यांच्या 
हृदयात (अथवा सूर्यबिंबामध्ये) राहात नाही, तर माझे 
भक्त ज्या ज्या ठिकाणी माझी कौर्ती गातात, तेथे 
(२) 


० 


याकारणें सभा श्रेष्ठ । भक्‍त गाती तें वैकुंठ। 
नामघोषें घडघडाट । जयजयकारेंगर्जती ॥३॥ 
हरिकीर्तनें । 


॥४॥ 


प्रेमळ भक्तांची गायनें । भगवत्कथा 
बेदव्याख्यान पुराणश्रवणें । जेथें निरंतर 


परमेश्वराचे 
अध्यात्मविद्या 


गुणानुवाद । नाना निरूपणाचे संवाद! 
भेदाभेद । मथन जेथें ॥५॥ 


नाना समाधानें तृप्ती । नाना  आशंकानिवृत्ती। 
चित्तीं बैसे ध्यानमूर्ति । वाग्विळासें ॥६॥ 


भक्त प्रेमळ भाविक । सभ्य सखोल सात्विक। 
रम्य रसाळ गायक । निष्ठावंत ॥७॥ 


कर्मसीळ आचारसीळ । दानसीळ धर्मसीळ। 
सुचिस्मंत  पुण्यसीळ । अंतरशुद्ध कृपाळु ॥८॥ 


योगी वीतरागी उदास । नेमक निग्रह तापस 


विरक्त निस्पृह बहुवस । आरण्यवासी । ॥९॥ 
दंडधारी जटाधारी । नाथपंथी  मुद्राधारी। 
येक बाळब्रह्मच्यारी । योगेश्‍्वर ॥१०॥ 


पुरश्‍चरणी आणि तपस्वी । तीर्थवासी आणि मनस्वी । 


महायोगी आणि जनस्वी । जनासारखे ॥११॥ 
सिद्ध साधु आणी साधक । मंत्रयंत्रशोधक । 
येकनिष्ठ उपासक । गुणग्राही ॥९२॥ 
संत सज्जन  विठ्ठजन । वेदज्ञ शास्त्रज्ञ माहाजन। 


प्रबुद्ध सर्वज्ञ समाधान । विमळकर्ते ॥१३॥ 


योगी वित्पन्न क्रषेश्‍्वर । धूर्त तार्किक कवेश्‍वर। 
मनोजयाचे  मुनेश्‍वर । आणी दिग्वल्की ॥ १४॥ 


ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी । तत्त्वज्ञानी  पिंडज्ञानी। 
योगाभ्यासी  योगज्ञानी । उदासीन ॥१५॥ 


पंडित आणी पुराणिक । विद्ठांस आणी वैदिक 
भट आणी पाठक । येजुर्वेदी 


दशक ९ : 








॥१६॥ | 


समास ८ दासबोध 

असे स्वत: भगवंतांनी सांगितले असल्याने ज्या 
ठिकाणी भक्त मोठ्या प्रेमाने भगवंताच्या नामाचा घोष 
करून जयजयकार करून त्याची कीर्ती गात असतात, 
ती सभा श्रेष्ठ असून ती म्हणजेच खरे वैकुंठ होय. (३) 

अशा सभेमध्ये प्रेमळ भक्तांचे गायन, भगवतू-कथा, 
हरिकीर्तन, वेदांवरील व्याख्यान, तसेच पुरण- श्रवण इत्यादी 
कार्यक्रम निरंतर चालू असतात. (४) 

तेथे परमेश्वराचे गुणानुवाद गायले जातात विविध 
विषयांवर सुंदर निरूपण केले जाते. तसेच अध्यात्मविद्येतील 
अनेक भेदांवर चर्चा केली जाते. (५) 

अशा सभेमध्ये नाना प्रकारच्या शंका-कुशंका तसेच 
तर्क-कुतर्कांचे समाधानकारक निरसन केले जाते. त्यामुळे 
श्रोत्यांना समाधान लाभते. अशाप्रकारे व्याख्यान- 
प्रवचनादिकांमुळे श्रोत्यांच्या अंत:करणात त्यांच्या इष्टदेवतेची 
मूर्ती स्थिर होण्यास मदत होते. (६) 

अशा सभेत प्रेमळ भाविक भक्त, गंभीर वृत्तीचे 
सभ्य सात्त्विक लोक, तसेच रम्य रसयुक्‍त गायन करणारे 
निष्ठावंत गायक एकत्रित येतात. (७) 

या सभेत कर्मनिष्ठ, आचारनिष्ठ, दानशील, धर्मनिष्ठ, 
पवित्र आचरणाचे पुण्यशील व ज्यांचे अंत:करण अत्यंत शुद्ध 
आहे व जे कृपाळू आहेत असे लोक संमिलित होतात.(८) 

तेथे योगी, वैराग्ययुक्‍्त, उदासीन, नियमनिष्ठ, 
निग्रही, तापसी, विरक्त, नि:स्पृह, बरच काळ अरण्यात 
राहाणारे दंडधारी, जटाधारी, नाथपंथी, मुद्रा धारण करणारे 
वैष्णव, तर कुणी बालब्रह्मचारी वा योगी असे नाना 
प्रकारचे लोक येतात. (९-१०) 

कुणी पुरश्चरण करणारे तर कुणी तपस्वी, कुणी 
तीर्थक्षेत्रात राहाणारे, तर कुणी मनाचा निग्रह करणारे, कुणी 
महायोगी तर जनात राहून जनांवर स्वामित्व गाजविणारे, 
लोकांचे श्रद्धास्थान असणारे असतात. (१९) 

सिद्ध, साधू, साधक, मंत्र-यंत्र करून देणारे, कुणी 
एकनिष्ठ उपासक, तर कुणी गुणग्राही असतात. (१२) 

येथे संत, सजन, विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, 
महाजन, ज्ञानी, सर्वज्ञ, तर कुणी शुद्ध समाधान करणारे 
असतात. (१३) 

योगी, विद्ठान, क्रषीश्वर, तर कुणी धूर्त, तार्किक, 
कवीश्वर, मनोनिग्रही मुनिश्रेष्ठ तर काही दिगंबरही 
असतात. (१४) 

ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, पिंडज्ञानी, योगाभ्यासी, 
योगज्ञानी, उदासीन असे नाना प्रकारचे लोक असतात.(१५) 

कुणी पंडित तर कुणी पुराणिक तर कुणी विद्वान तर 
कुणी वैदिक, भट पाठक, यजुर्वेदी इत्यादी नाना लोक 
एकत्र येतात. (१६) 


दासबोध दशक ९ : 
माहाभले माहाश्रोत्री । याजिक आणी आग्नहोत्री । 
वैद्य आणी पंचाक्षरी । परोपकारकर्ते ॥ १७॥ 


भूत भविष्य वर्तमान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । 
बहुश्रुत निराभिमान । निरापेक्षी ॥१८॥ 


शांती क्षमा दयासीळ । पवित्र आणी सत्बसीळ। 
अंतरशुद्ध  जझ्ञानसीळ। ईश्वरी पुरुष ॥१९॥ 
ऐसे जे कां सभानायेक । जेथे नित्यानित्यविवेक । 
त्यांचा महिमा अलोलिक । काय म्हणोनि वर्णावा ॥ २०॥ 


जेथें श्रवणाचा उपाये । आणी परमार्थसमुदाये । 


तेथें जनासी तरणोपाये । सहजचि होये ॥२१॥ 
उत्तम गुणांची मंडळी । सत्त्वधीर  सत्त्वागळी। 
नित्य सुखाची नव्हाळी। जेथें बसे ॥२२॥ 


विद्यापात्रे'  कळ्पात्रें । विशेष गुणांची सत्पात्रें। 
भगवंताची प्रीतिपात्रें। मिळाली जेथें ॥२३॥ 


प्रवृत्ती आणी निवृत्ती । प्रपंची आणी परमार्थी । 
गृहस्ताश्रमी बानप्रहस्ती । संन्यासादिक  ॥ २४॥ 
वृद्ध तरुण आणी बाळ पुरुष स्त्रियादिक सकळ। 
अखंड ध्याती तमाळनीळ । अंतर्यामी ॥ २५॥ 
ऐसे परमेश्वराचे जन । त्यांसी माझे अभिवंदन। 
'जयांचेनि समाधान । अकस्मात बाणे ॥ २६॥ 
एसिये सभेचा गजर तेथें माझा नमस्कार 
जेथें नित्य निरंतर । कोर्तन भगवंताचें ॥ २७॥ 
जेथे भगवंताच्या मूर्ती । तेथें पाविजे उत्तम गती । 
ऐमा निश्‍चय बहुतां ग्रंथी । महंत बोलिले ॥ २८॥ 


कल्लौ कौोर्तत  बरिष्ठ । जेथें होय ते सभा श्रेष्ठ। 
कथाश्रवणें नाना नष्ट । संदेह मावळती ॥२९॥ 





समास ८ ४९ 
अती चांगले, महाश्रोत्री, याजिक, अग्निहोत्री, वैद्य 

व पंचाक्षरी यांच्यासारखे परोपकारी लोकही असतात.(१७) 
काही भूत, भविष्य, वर्तमानकाळाचे ज्ञान असणारे 
त्रिकालस असतात, तर काही बहुश्रुत, काही निरभिमानी 
वब काही अगदी निरपेक्ष असतात. (१८) 
शांती, क्षमा, दयाशील, पवित्र, सत्त्वशील, शुद्ध 
अंत:करणाचे, ज्ञाननिष्ठ जणू ईश्‍वरी अवतार असेही 
काही असतात. (१९) 
अशा प्रकारचे जे सभानायक असतात, जेथे 
नित्यानित्य विवेक असतो, त्यांचा अलौकिक महिमा 
कसा बरे वर्णन करता येईल? (२०) 
जेथे असा परमार्थसमुदाय असतो त्या सभेत 
श्रवणाचा लाभ घडला, तर सामान्य लोकांनाही भवसागर 
तरून जाण्याचा उपाय अगदी सहज प्राप्त होतो.(२९) 
अशा सभेत सर्व उत्तम गुणांची मंडळी, सत्त्वशील, 
सत्त्वनिष्ठ एकत्र जमतात, त्यामुळे तेथे नित्य सुखप्राप्तीच 
होते. (२२) 
तेथे विद्यासंपन्न, कलासंपन्न, विशेष गुणसंपन्न व 
भगवंतास अत्यंत प्रिय असणारे लोक एकत्रित येतात.(२३) 
प्रवृत्त निवृत्त, प्रपंची, परमार्थी, गृहस्थाश्रमी, 
वानप्रस्थी आणि संन्यासी तेथे असतात. (२४) 
तेथे वृद्ध, तरुण, बाल, स्त्रिया, पुरुष आदी सर्वच श्याम- 

वर्ण भगवान विष्णूचे हृदयात अखंड ध्यान करतात. (२५) 
असे जे परमेश्‍वराला प्रिय असणारे लोक आहेत, 
त्यांना मी अभिवंदन करतो. त्यांच्या सहवासाने तत्काळ 
समाधान मिळून ते स्थिर होते. (२६) 
जेथे नित्य निरंतर भगवंताच्या कीर्तनाचा गजर होत 
असतो, अशा सभेस माझा नमस्कार असो. (२७) 
जेथे अशा प्रकारे भगवंताच्या मूर्तिस्वरूप सत्पुरुष 
असतात, तेथे गेळे असता सहजच उत्तम गती प्राप्त होते, 
असे अनेक संत-महंतांनी अनेक ग्रंथांतून ठामपणे 
सांगितले आहे. (२८) 
कलियुगात हरिकीर्तन हेच सर्वोत्कृष्ट साधन असून 

जेथे हरिकीर्तन होते, तीच सभा श्रेष्ठ होय. तेथील श्रवणाने 
नाना प्रकारचे वाईट संदेह नाहीसे होतात. (२९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सभास्तवननाम' समास आठवा समाप्त. 


८3०23 


डर 


दशक १९ : समास ९ 


दासबोध 





दशक १ : 


समास ९ 


'परमार्थस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां स्तऊं हा परमार्थ । जो साधकांचा निजस्वार्थ । 
नांतरी समर्थामध्यें समर्थ योग हा ॥१॥ 


आहे तरी परम सुगम । परी जनासी जाला दुर्गम । 
कां जयाचें चुकलें वर्म । सत्समागमाकडे ॥२॥ 


नाना साधनांचे उधार । हा रोकडा ब्रह्मसाक्षात्कार। 
बेदशास्त्री जें सार।तें अनुभवास ये ॥३॥ 


आहे तरी चहूंकडे । परी अणुमात्र दृष्टी न पडे। 
उदास परी येकीकडे । पाहातां दिसेना ॥४॥ 


आकाशमार्गी गुप्त पंथ । जाणती योगिये समर्थ । 
इतरांस हा गुह्यार्थ| सहसा न कळे ॥५॥ 


साराचेंहि निजसार । अखंड अक्षे अपार। 
नेऊं न सकती तश्कर। कांही केल्या ॥६॥ 


तयास नाही राजभये । अथवा नाहीं अग्निभये। 
अथवा स्वापदभये । बोलोंच नये ॥७॥ 


परब्रह्म तें हालवेना । अथवा ठावहि चुकेना । 
काळांतरीं चळेना । जेथीचा तेथें ॥८॥ 


ऐसें तें निज ठेवणें । कदापि पालटों नेणें। 
अथवा नव्हे आदिक उणें । बहुतां काळें ॥९॥ 


अथवा तें घसवटेना । अथवा अदृश्य होयेना। 
नातरी पाहातां दिसेना । गुरुअंजनेंबिण ॥ १०॥ 


मागां योगिये समर्थ । त्यांचाहि निजस्वार्थ । 
यासी बोलिजे परमार्थ । परमगुह्य म्हणौनि ॥ ११॥ 








आता परमार्थाचे गुणवर्णन करून सांगतो. कारण 
परमार्थ हेच साधकांचे मुख्य ध्येय असून मानवी जीवनात 
सर्वोत्तम समर्थ योग परमार्थच आहे. (१) 
खरे पाहिले तर परमार्थ अत्यंत सोपा आहे. संत- 
समागम केला तर त्याची सहज प्राप्ती होते; पण लोकांना हे 
मर्म कळत नाही. त्यामुळे त्यांना तो अति दुर्गम वाटतो. (२) 
परब्रह्मप्राप्तीची अनेक साधने आहेत, पण त्यांचे 
फल कालांतराने मिळते; पण संतसमागम हा रोकडा 
व्यवहार आहे. म्हणजे त्याने ब्रह्मसाक्षात्कारा हे फळ 
तत्काळ मिळते. वेदशास्त्रांचे जे सार, तो ब्रह्मसाक्षात्कार 
तत्काळ अनुभवास येतो. (३) 
तसे पाहिले तर परमार्थ म्हणजे परब्रह्म हे सर्वत्र व्यापून 
राहिलेले आहे, पण पाहावयास गेले तर अणुमात्रही दृष्टीस 
पडत नाही. सर्वसंगपरित्याग करून एकांतात राहून प्रयत्न 
केला तरी ते दिसत नाही. (४) 
जे योगी असतात, तेच सुषुम्ना नाडीद्वारे षट्चक्रे 
भेदून हृदयाकाशमार्गाने गुप्तपणे स्वस्वरूपदर्शन करू शकतात. 
त्यांच्या ठिकाणीच या मार्गाचे ज्ञान व तो आक्रमण्याची क्षमता 
असते. सामान्य लोकांना हे सहसा कळत नाही. (५) 
परमार्थ हा सर्व सारांचेही निजसार असून तो अखंड, 
अक्षय व अपार असा परब्नह्मस्वरूपच असतो. त्यास कुणी 
चोरू शकत नाही. (६) 
त्यास राजभय नाही, अग्निभय नाही अथवा श्‍वापद्भय 
नाही. असल्या भयाची गोष्टच कुणी बोलू नये. (७) 
परब्रह्म आपल्या जागेवरून हलत नाही, तसेच 
दुसरे कुणीही त्याला हलवू शकत नाही, कितीही काळ 
गेला तरी ते आपले स्थान सोडत नाही. जिथल्या तिथे 
स्थिर असते. (८) 
अशी ती अगदी स्वत:ची खास ठेव आहे. त्यात 
कधीही परिवर्तन होत नाही, अथवा कितीही काळ लोटला 
तरी त्यात अधिक-उणे होत नाही. (९) 
त्याचप्रमाणे ते झिजतही नाही वा अदृश्यही होत 
नाही. पण असे असून गुरुकृपेच्या अंजनाशिवाय पाहू गेले 
तर ते दिसतही नाही. (१०) 
पूर्वीही जे सामर्थ्यसंपन्न योगी होऊन गेले, त्यांचाही 
निजस्वार्थ परमार्थ हाच होता. परमार्थ परम गुप्त असतो, 
म्हणूनच त्यास परमार्थ म्हणतात. (११) 


दासबोध 


दशक १९ : समास ९ 


डड 





जेंही. शोधून पाहिला । त्यासी अर्थ सांपडला । 
येरा असोनिअलभ्य जाला । जन्मोजन्मी ॥१२॥ 


अपूर्वता या परमार्थाची । वार्ता नाहीं जन्ममृत्याची । 
आणि पदवी सायोज्यतेची । सन्निधचि लाभे ॥ १३॥ 


माया विवेकें मावळे । सारासार विचार कळे। 
परब्रह्म तेंहि  निवळे। अंतर्यामी ॥१९४॥ 


भासलें उदंड । ब्रह्मी बुडालें ब्रह्मांड) 
थोतांड । तुछ्य वाटे ॥१५॥ 


ब्रह्म 
पंचभूतांचें 
प्रपंच वाटे लटिका । माया वाटे लापणिका। 
शुद्ध आत्मा विवेका- । अंतरी आला ॥ १६॥ 


ब्रह्मस्थित बाणतां अंतरीं । संदेह गेला ब्रह्मांडाबाहेरी । 
दृश्याची जुनी जर्जरी । कुहिट जाली ॥ १७॥ 


ऐसा हा परमार्थ । जो करी त्याचा निजस्वार्थ। 
आतां या समर्थास समर्थ । किती म्हणौनि म्हणावें ॥ १८ ॥ 


या परमार्थाकरितां । ब्रह्मादिकांसि बिश्रामता । 
योगी पावती तन्मयता । परब्रह्मीं ॥१९॥ 


परमार्थ सकळांस विसांवा । सिद्ध साधु माहानुभावां। 
सेखीं सात्त्कि जड जीवां । सत्संगेंकरूनी ॥ २०॥ 


परमार्थ जन्माचे सार्थक । परमार्थ संसारीं तारक । 
परमार्थ दाखवी परलोक । धार्मिकासी ॥२१॥ 


परमार्थ तापसांसी थार । परमार्थ साधकांसी आधार। 
परमार्थ दाखवी पार । भवसागराचा  ॥२२॥ 


परमार्थी तो राज्यधारी । परमार्थ नाहीं तो भिकारी । 
या परमार्थाची सरी । कोणास द्यावी ॥२३॥ 


अनंत जन्मींचें पुण्य जोडे । तरीच परमार्थ घडे। 
मुख्य परमात्मा आतुडे । अनुभवासी । ॥ २४॥ 


जेणें परमार्थ वोळखिला । तेणें जन्म सार्थक केला। 
येर तो पापी जन्मला । कुलक्षयाकारणें ॥ २५॥ 











ज्यांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना 
त्याची प्राप्ती झाली. जे असा प्रयत्नच करीत नाहीत 
त्यांना तो जवळ असूनही कित्येक जन्म गेले तरी त्याची 
प्राप्ती होत नाही. (१२) 
हा परमार्थ फार अपूर्व आहे. त्याच्यापाशी जन्ममृत्यूची 
वार्ताही नसते. उलट बसल्या ठिकाणी अगदी सहज 
सायुज्यतेची योग्यता परमार्थामुळे प्राप्त होते. (१३) 
सारासार विवेकामुळे मायेचे पटल नाहीसे होते व 
अंतर्यामी परब्नह्माचा साक्षात्कार होतो. (१४) 
सर्वत्र ते ब्रह्मच व्यापून आहे अशी अनुभूती येऊन 
त्या ब्रह्मात जणू ब्रह्मांड बुडून जाते. आणि पंचमहाभूतांचा 
हा अफाट पसारा तुच्छ वाटू लागतो. (१५) 
प्रपंच खोट वाटतो, माया मिथ्या वाटते व 
विवेकामुळे शुद्ध आत्मस्वरूप अंतरी प्रगट होते.(१६) 
अंतरंगात स्वस्वरूपानुभब आला म्हणजे संशय 
कुठल्याकुठे नाहीसा होतो. हे सर्व दृश्य विश्‍व जुनाट, 
फाटलेले, विटलेले वाटू लागते. (१७) 
परमार्थ हा असा आहे. जो करील त्याच्या जन्माचे 
सार्थक होते. हा इतका श्रेष्ठ, थोर व उत्तमोत्तम आहे को, 
याची प्रशंसा तरी किती करावी ? (१८) 
या परमार्थामुळेच ब्रह्मादी देवांना विश्रांती लाभते. 
त्याच्या योगानेच योगी परब्नह्माशी तादात्म्याचा अनुभव 
घेतात. (१९) 
सिद्ध, साधू, महानुभाव इत्यादी सर्वांना परमार्थामुळेच 
विसावा प्राप्त होतो. एवढेच नव्हे तर सामान्य जड पण 
सात्त्विक जीवांनाही संतसंगतीने हा लाभ मिळू शकतो.(२०) 
परमार्थामुळेच मनुष्यजन्माचे सार्थक होते. जीव 
परमार्थामुळेच संसारातून तरून जातो. धार्मिकांना 
परमार्थामुळेच परलोकात उत्तम गती प्राप्त होते. (२१) 
तपस्वी लोकांचा परमार्थच आश्रयदाता आहे. 
साधकांना परमार्थच आधार असून त्याच्या योगेच या 
भवसागरातून पैलतीरास जाता येते. (२२) 
जो परमार्थ करतो तोच खरा श्रीमंत होय व जो 
परमार्थ करीत नाही तोच खरा भिकारी! अशा या 
परमार्थाची तुलना तरी कुणाबरोबर करावी? (२३) 
अनंत जन्मांची पुण्याई गाठी असेल, तरच मनुष्याकडून 
परमार्थ घडतो. परमार्थामुळे आपल्या अंतरातच आपणास 
मुख्य परमात्मा अनुभवास येतो. (२४) 
ज्याने कुणी परमार्थाचे हे श्रेष्ठत्व जाणले असेल 
त्याचाच जन्म खरोखरी सार्थकी लागतो. इतर जे त्याचे 


| महत्त्व जाणत नाहीत, ते लोक पापी असून केवळ 





कुलक्षयाकरिताच जन्मास येतात. (२५) 


दासबोध दशक ९ : 


जेंही. शोधून पाहिला । त्यासी अर्थ सांपडला । 
येरा असोनिअलभ्य जाला । जन्मोजन्मी ॥१२॥ 


अपूर्वता या परमार्थाची । वार्ता नाहीं जन्ममृत्याची । 
आणि पदवी सायोज्यतेची । सन्निधचि लाभे ॥ १३॥ 


माया विवेकें मावळे । सारासार विचार कळे। 
परब्रह्म तेंहि निवळे। अंतर्यामी ॥१४॥ 


भासले उदंड । ब्रह्मी बुडालें ब्रह्मांड। 
थोतांड । तुछ्य वाटे ॥ १५॥ 


ब्रह्म 
पंचभूतांचें 


प्रपंच बाटे लटिका । माया वाटे लापणिका। 
शुद्ध आत्मा विवेका-। अंतरी आला ॥ १६॥ 


ब्रह्मस्थित बाणतां अंतरीं । संदेह गेला ब्रह्मांडाबाहेरी । 
दृश्याची जुनी जर्जरी । कुहिट जाली ॥१७॥ 


ऐसा हा परसार्थ। जो करी त्याचा निजस्वार्थ। 
आतां या समर्थास समर्थ । किती म्हणौनि म्हणावें ॥ १८॥ 


परमार्थाकरितां । ब्रह्मादिकांसि बिश्रामता। 
॥१९॥ 


या 
योगी पावती तन्मयता । परब्रह्मीं 


परमार्थ सकळांस विसांवा । सिद्ध साधु माहानुभावां। 
सेखीं सात्त््कि जड जीवां । सत्संगेंकरूनी ॥ २०॥ 


परमार्थ जन्माचें सार्थक । परमार्थ संसारी तारक । 
परमार्थ दाखवी परलोक । धार्मिकासी ॥२१॥ 


परमार्थ तापसांसी थार । परमार्थ साधकांसी आधार। 
परमार्थ दाखवी पार । भबसागराचा  ॥२२॥ 


परमार्थी तो राज्यधारी । परमार्थ नाहीं तो भिकारी । 
या परमार्थाची सरी । कोणास द्यावी ॥२३॥ 


अनंत जन्मींचें पुण्य जोडे । तरीच परमार्थ घडे। 
मुख्य परमात्मा आतुडे । अनुभवासी । ॥ २४॥ 


जेणें परमार्थ बोळखिला । तेणें जन्म सार्थक केला। 
येर तो पापी जन्मला । कुलक्षयाकारणें ॥ २५॥ 





समास ९ डड 
ज्यांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना 
त्याची प्राप्ती झाली. जे असा प्रयत्नच करीत नाहीत 
त्यांना तो जवळ असूनही कित्येक जन्म गेले तरी त्याची 
प्राप्ती होत नाही. (१२) 
हा परमार्थ फार अपूर्व आहे. त्याच्यापाशी जन्ममृत्यूची 
वार्ताही नसते. उलट बसल्या ठिकाणी अगदी सहज 
सायुज्यतेची योग्यता परमार्थामुळे प्राप्त होते. (१३) 
सारासार विवेकामुळे मायेचे पटल नाहीसे होते व 
अंतर्यामी परत्रह्माचा साक्षात्कार होतो. (१४) 
सर्वत्र ते ब्रह्मच व्यापून आहे अशी अनुभूती येऊन 
त्या ब्रह्मात जणू ब्रह्मांड बुडून जाते. आणि पंचमहाभूतांचा 
हा अफाट पसारा तुच्छ वाटू लागतो. (१५) 
प्रपंच खोटा वाटतो, माया मिथ्या वाटते व 
विवेकामुळे शुद्ध आत्मस्वरूप अंतरी प्रगट होते.(१६) 
अंतरंगात स्वस्वरूपानुभब आला म्हणजे संशय 
कुठल्याकुठे नाहीसा होतो. हे सर्व दृश्य विश्‍व जुनाट, 
फाटलेले, विटलेले वाटू लागते. (१७) 
परमार्थ हा असा आहे. जो करील त्याच्या जन्माचे 
सार्थक होते. हा इतका श्रेष्ठ, थोर व उत्तमोत्तम आहे की, 
याची प्रशंसा तरी किती करावी? (१८) 
या परमार्थामुळेच ब्रह्मादी देवांना विश्रांती लाभते. 
त्याच्या योगानेच योगी परब्रह्माशी तादात्म्याचा अनुभव 
घेतात. (१९) 
सिद्ध, साधू, महानुभाव इत्यादी सर्वांना परमार्थामुळेच 
विसावा प्राप्त होतो. एवढेच नव्हे तर सामान्य जड पण 
सात्त्विक जीवांनाही संतसंगतीने हा लाभ मिळू शकतो.(२०) 
परमार्थामुळेच मनुष्यजन्माचे सार्थक होते. जीव 
परमार्थामुळेच संसारातून तरून जातो. धार्मिकांना 
परमार्थामुळेच परलोकात उत्तम गती प्राप्त होते. (२१) 
तपस्वी लोकांचा परमार्थच आश्रयदाता आहे. 
साधकांना परमार्थच आधार असून त्याच्या योगेच या 
भवसागरातून पैलतीरास जाता येते. (२२) 
जो परमार्थ करतो तोच खरा श्रीमंत होय व जो 
परमार्थ करीत नाही तोच खरा भिकारी! अशा या 
परमार्थाची तुलना तरी कुणाबरोबर करावी? (२३) 
अनंत जन्मांची पुण्याई गाठी असेल, तरच मनुष्याकडून 
परमार्थ घडतो. परमार्थामुळे आपल्या अंतरातच आपणास 
मुख्य परमात्मा अनुभवास येतो. (२४) 
ज्याने कुणी परमार्थाचे हे श्रेष्ठत्व जाणले असेल 
त्याचाच जन्म खरोखरी सार्थकी लागतो. इतर जे त्याचे 
महत्त्व जाणत नाहीत, ते लोक पापी असून केवळ 
कुलक्षयाकरिताच जन्मास येतात. (२५) 





डड 


असो भगवत्ग्राप्तीविण । करी संसाराचा सीण। 
त्या मूर्खांचें मुखावलोकन । करूंच नयें 


दशक ९ : समास १० 


दासबोध 


असो. भगवत्प्राप्तीसाठी प्रयत्न न करता जो 


॥ २६॥ । केवळ संसारासाठी कष्ट उपसतो, अशा मूर्ख माणसाचे 


तोंडही पाहू नये. (२६) 


चांगल्या माणसाने हा मनुष्यदेह परमार्थी लावावा 


भल्यानें परमार्थी भरावें । शरीर सार्थक करावें। | ब या नरदेहाचे सार्थक करून घ्यावे. त्याने भगवद्भक्ती 


पूर्वजांस 


उद्धरावें । हरिभक्त्ती करूनी ॥ २७॥ । करून स्वत:चा व पूर्वजांचाही उद्धार करून घ्यावा. (२७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' परमार्थस्तवननाम' समास नववा समाप्त. 


.) 3 


दशक ९१९ : समास १० 
नरदेहस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हा नरदेहो । येथील अपूर्वता पाहो । 
जो जो कीजे परमार्थलाहो । तो तो पावे सिद्धीतें॥ १॥ 


या नरदेहाचेनि लागवेगें । येक लागले भक्तिसंगें। 
येकी परम वौतरागें । गिरिकंदरें सेविलीं ॥२॥ 


येक फिरती तीर्थाटणें । येक करिती पुरश्चरणें। 
येक अखंड नामस्मरणें । निष्ठावंत राहिले ॥३॥ 


येक तपें करू लागले । येक योगाभ्यासी माहाभले। 
येक अभ्यासयोगें जाले । बेदशास्त्रीं बित्पन्न ॥४॥ 


येकीं हटनिग्रह केला । देहे अत्यंत पीडिला। 
येकीं देव ठाई पाडिला । भावार्थबळें ॥५॥ 


येक माहानुभाव विख्यात । येक भक्‍त जाले ख्यात । 
येक सिद्ध अकस्मात । गगन वोळगती ॥ ६॥ 


येक तेजीं तेजचि जाले । येक जळीं मिळोन गेले। 
येक ते दिसतचि अदृश्य जाले । वायोस्वरूपी  ॥७॥ 


येक येकचि बहुधा होती । 
येक देखतचि निघोनि जाती । 
येक बैसले असतांची भ्रमती । नाना स्थानीं समुद्री ॥ ८॥ 


येक भयानकावरी बैसती । येक अचेतनें चालविती। 
येक प्रेते उठविती । तपोबळेंकरूनी ॥९॥ 





खरोखरच हा नरदेह अत्यंत धन्य आहे. कारण 
याची अपूर्वता अशी आहे की, या देहात परमार्थाचा जो 
जो छंद लागेल तो तो सिद्धीस जातो. (१) 
या नरदेहाच्या योगे कुणी परमेश्वराची भक्‍ती करू 
लागतात, तर कुणी अत्यंत वैराग्यशील असतील ते 
डोंगरकपारीत एकांतात जाऊन राहातात. (२) 
कुणी तीर्थयात्रा करतात, तर कुणी पुरशचरणे 
करतात. काही अत्यंत निष्ठेने अखंड नामस्मरण करण्यात 
दंग होतात. (३) 
कुणी तपाचरण करतात, तर कुणी फार श्रेष्ठ 
योगाभ्यासी बनतात. कुणी अभ्यास करून वेदशास्त्रांत 
पारंगत होतात. (४) 
कुणी हठयोगाचा अभ्यास करून देह कष्टवितात, तर 
कुणी भावभक्तीच्या योगे बसल्या जागीच देवाचा साक्षात्कार 
करून घेतात. (५) 
कुणी प्रसिद्ध महानुभाव असतात, तर कुणी भक्‍त 
म्हणून कौर्ती मिळवितात. कुणी योगाभ्यासाने सिद्धी 
प्राप्त करून आकाशात संचार करू लागतात. (६) 
कुणी तेजोरूप होऊन तेजात विलीन होतात, तर 
कुणी जळात विरघळून जातात. कुणी पवनजय करून 
वायुरूप होऊन एकाएकी अदृश्य होतात. (७) 
कुणी एक असून अनेक रूपे धारण करतात, 
तर कुणी पाहता पाहता गुप्त होतात. कुणी एका जागी 
बसलेले असूनही नाना स्थळी, समुद्रादी ठिकाणीही 
फिरून येतात. (८) 
कुणी व्याप्रादी हिंस्न पशूंवर स्वार होतात, तर कुणी 
जड भिंती इत्यादीही चालवितात. कुणी आपल्या तपोबलाने 
मेलेल्या माणसासही जिवंत करतात. (९) 


दासबोध 


येक तेजें मंद करिती । येक जळें आटविती। 
येक वायो निरोधिती । विश्‍वजनाचा  ॥ १०॥ 


ऐसे हटनिग्रही कृतबुद्धी । जयांस वोळल्या नाना सिद्धि । 
ऐसे सिद्ध लक्षाबधी । होऊन गेले ॥११॥ 


येक मनोसिद्ध येक वाचासिद्ध । 
येक अल्पसिद्ध येक सर्वसिद्ध । 
ऐसे नाना प्रकारीचे सिद्ध। विख्यात जाले ॥ १२॥ 


येक नवविधाभक्तिरजपंथें । 
गेले तरले परलोकींच्या निजस्वार्थे । 
येक योगी गुप्तपंथे । ब्रह्ममुबना पावले ॥ १३॥ 


येक वैकुंठास गेले । येक सत्यलोकीं राहिले । 
येक केळासीं बैसले । शिवरूप होउनी ॥ १४॥ 


येक इंद्रलोकीं इंद्र जाले । येक पितृलोकीं मिळाले । 
येक ते उडगणीं बैसले । येक ते क्षीरसागरीं ॥ १५॥ 


सलोकता समीपता । स्वरूपता सायोज्यता । 
या चत्वार मुक्‍ती तत्वतां । इच्छा सेऊन राहिले॥ १६॥ 


ऐसे सिद्ध साधु संत । स्वहिता प्रवर्तले अनंत । 
ऐसा हा नरदेह विख्यात । काय म्हणौनि वर्णावा ॥ ९७॥ 


या नरदेहाचेनि आधारें । नाना साधनांचेनि द्वारें। 
मुख्य सारासारविचारें। बहुत सुटले. ॥१८॥ 


या नरदेहाचेनि संमंधें । बहुत पावले उत्तम पदें। 
अहंता सांडून स्वानंदें । सुखी जाले ॥ १९॥ 


नरदेही. येऊन सकळ । उधरागती पावले केवळ। 
येथें संशयाचे मूळ । खंडोन गेलें. ॥२०॥ 


पशुदेही नाहीं गती । ऐसें सर्वत्र बोलती । 
म्हणौन नरदेहींच प्राप्ती । परलोकाची ॥२१॥ 


दशक ९ : समास १० 





४५ 


कुणी तेजाला मंद करतात, तर कुणी जलाशय 
कोरडे करतात, तर कुणी जगातील सर्व प्राण्यांचा श्‍वास 
कोंडून धरतात. (१०) 

कोणी अत्यंत दृढ निश्चयाने सातत्याने योगाभ्यास 
करून अनेक प्रकारच्या सिद्धी मिळवितात. असे लक्षावधी 
सिद्ध होऊन गेले आहेत. (११) 

कुणी मनोसिद्ध असतात म्हणजे ते जो संकल्प करील 
तो सिद्धीस जातो, तर कुणी वाचासिद्ध असतात म्हणजे ते 
जे बोलतात ते तत्काळ खरे होते. कुणी अल्पसिद्ध म्हणजे 
लहानसहान सिद्धी प्राप्त केलेले असतात, तर कुणी सर्वसिद्ध 
म्हणजे अष्टमहासिद्धी प्राप्त झालेले असतात. असे नाना 
प्रकारचे सिद्धपुरुष कीर्ती मिळवून गेले आहेत. (१२) 

कुणी नवविधाभक्तीच्या राजमार्गाने जाऊन भवसागर 
तरून गेले व स्वस्वरूपाचा अनुभव घेऊन त्यांनी जन्म 
सार्थकी लावला. कुणी योगी सुषघुग्रेच्या गुप्तमार्गाने 
ब्रह्मलोकास गेले. (१३) 

कुणी वैकुंठास गेले, कुणी सत्यलोकात राहिले, तर 
कुणी शिवरूप होऊन कैलासात जाऊन राहिले. (१४) 

कुणी इंद्रलोकी इंद्र झाले, तर कुणाला पितृलोक 
प्राप्त झाला. कुणी नक्षत्रमंडळात जाऊन बसले, तर कुणी 
क्षीरसागरात जाऊन राहिले. (१५) 

सलोकता, समीपता, सरूपता व सायुज्यता या 
चार मुवतींपैकी ज्याला ज्या मुक्तीची इच्छा होती, 
त्याप्रमाणे ती ती मुक्‍ती त्यांनी मिळविली. (१६) 

याप्रमाणे या नरदेहाच्या साह्याने अनेकांनी स्वहितासाठी 
प्रयत्न केले. सिद्ध, साधू, संत यांची अशी अनंत 
उदाहरणे आहेत. म्हणून अशा या अपूर्व नरदेहाचे किती 
म्हणून वर्णन करावे ? (१७) 

या नरदेहायोगे नाना प्रकारची साधने करून आणि 
मुख्यतः सारासारविचार करून अनेक जीव मुक्‍त झाले 
आहेत. (१८) 

या नरदेहाच्या योगे अनेकांनी उत्तम पदे मिळविली. 
देहाची अहंता सोडून स्वस्वरूपानुभव घेऊन ते स्वानंदाने 
सुखी झाले. (१९) 

या नरदेहात आल्यावर विवेकाच्या साहाय्याने सर्व 
संशयांचे निरसन झाल्याने अनेकांना सद्गतीचा लाभ 
झाला आहे. (२०) 

पशुदेहात विवेक नसल्याने उत्तम गती प्राप्त करून 
घेता येत नाही असे सर्व सांगतात, म्हणून हा नरदेह प्राप्त 
झाला असतानाच उत्तम अशा परलोकाची प्राप्ती करून 
घ्यावी. (२९१) 


६ 


संत महंत क्रषी मुनी । सिद्ध साधु समाधानी । 
भक्त मुक्‍त ब्रह्मज्ञानी । विरक्त योगी तपस्वी ॥ २२॥ 


तत्त्वज्ञानी योगाभ्यासी । ब्रह्मचरी दिगंबर संन्यासी । 
शडूदर्शनी तापसी । नरदेहींच जाले ॥ २३॥ 


म्हणौनि नरदेह श्रेष्ठ । नाना देहांमधें वरिष्ठ। 
जयाचेनि चुके आरिष्ट । येमयातनेचें  ॥ २४॥ 


नरदेह हा  स्वाधेन । सहसा नव्हे पराधेन। 
परंतु हा परोपकारी झिजऊन । कौर्तिरूपें उसवावा ॥ २५॥ 


अश्‍व वृषभ गाई म्हैसी । नाना पशु स्त्रिया दासी । 
कृपाळूपणें सोडितां त्यांसी । कोणी तरी धरील ॥ २६॥ 


तैसा नव्हे नरदेहो । इच्छा जाव अथवा राहो! 
परी यास कोणी पाहो । बंधन करूं सकेना ॥ २७॥ 


नरदेह पांगुळ असता । तरी तो कार्यास न येता। 
अथवा थोंटा जरी असता । तरी परोपकारासन ये ॥ २८॥ 


नरदेह अंध असिला। 
तरी तो निपटचि वायां गेला । 
अथबा बधिर जरी असिला । तरी निरूपण नाहीं ॥ २९॥ 


नरदेह असिला मुका । तरी घेतां न ये आशंका । 
अशक्त रोगी नासका । तरी तो निःकारण ॥ ३०॥ 


नरदेह असिला मूर्ख । अधवा फॅपर्‍्या समंधाचें दुःख । 
तरी तो जाणावा निरार्धक । निश्‍चयेंसी ॥३९॥ 


इतुकें हें नस्तां वेंग । नरदेह आणी सकळ सांग । 
तेणें धरावा परमार्थमार्ग । लागवेगें ॥३२॥ 


सांग नरदेह जोडले । आणि पसामार्थबुद्धि विसरलें। 
तें मूर्ख कैसें भ्रमलें । मायाजाळीं  ॥३३॥ 


मृत्तिका खाणोन घर केलें । तें माझें ऐसें दृढ कल्पिले । 
परी तें बहुतांचें हें कळलें । नाहींच तयासी ॥ ३४॥ 


दशक १ : समास १० 





दासबोध 


संत, महंत, क्रुषी, मुनी, सिद्ध, साधू, समाधानी, भक्त, 
मुक्‍त, ब्रह्मज्ञानी, विरक्त, योगी, तपस्वी, तत्त्वज्ञानी, 
योगाभ्यासी, ब्रह्मचारी, दिगंबर, संन्यासी, षड्दर्शनी, तापसी 
यांनी नरदेहातच अशी योग्यता प्राप्त केली. (२२-२३) 
म्हणूनच सर्व देहांमध्ये नरदेहच सर्वात श्रेष्ठ आहे, 
कारण या देहातच यमयातनारूपी अरिष्ट चुकविण्याची 
संधी प्राप्त होते. (२४) 
नरदेह सहसा पराधीन असत नाही, स्वाधीनच 
असतो. म्हणून याला परोपकारात झिजवून कोर्तिरूपे 
उरवावा. (२५) 
घोडा, बैल, गाई, म्हशी, इतर नाना पशू व स्त्रिया, 
विशेषत: दासी यांना जर कृपाळूपणे मोकळे सोडले, तर 
त्यांना कुणीही धरून नेईल. (२६) 
पण पुरुषदेहाची स्थिंती तशी नाही. त्याची इच्छा 
असेल, तर त्याने घरात राहावे बा बाहेर जावे, पण त्याला 
कुणी पासतंत्र्यात ठेवू शकत नाही. (२७) 
नरदेह पांगळा असेल तर त्याने काम करता येत 
नाही. अथवा तो थोट असेल तरी त्याने परोपकार करता 
येत नाही. (२८) 
नरदेह आंधळा असेल तर तो पूर्णपणे वायाच 
जातो. अथवा बहिरा असेल तर श्रवण-निरूपणाच्या 
उपयोगी पडत नाही. (२९) 
नरदेह मुका असेल तर मनातील शंका बोलून 
दाखवता येत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे निरसन होत नाही 
किंवा तो अशक्त, रोगी, किंवा सडलेला असेल तरी तो 
कुचकामाचा ठरतो. (३०) 
नरदेह लाभला असूनही तो प्राणी मूर्ख असेल 
अथवा त्याला फेफरे अथवा समंधाची बाधा वगैरे असेल 
तरी तो निश्‍चितपणे निरर्थकच जाणावा. (३१) 
इतकी ही व्यंगे नसून चांगला आरोग्यसंपन्न, धडधाकट 
नरदेह ज्याला लाभला असेल, त्याने तत्काळ परमार्थमार्ग 
धरून या नरदेहाचे सार्थक करून घ्यावे. (३२) 
उत्तम निर्व्यंग नरदेह प्राप्त झाला असताही जे 
परमार्थबुद्धी विसरतात, ते मूर्ख लोक मायेच्या जाळ्यात 
सापडून भ्रमतात अर्थात फिरून जन्ममरणाच्या चक्रात 
सापडतात. (३३) 
जमीन खणून लोक घर बांधतात व हे आपले घर 
अशी दृढ समजूत करून घेतात, पण वास्तविक ते 
अनेकांचे असते, हे त्यांना कळत नाही. (३४) 


'दासबोध 


मुष्यक म्हणती घर आमुचें । पाली म्हणती घर आमुचें । 


मक्षिका म्हणती घर आमुचें । निशचयेंसीं ॥३५॥ 
कांतण्या म्हणती घर आमुचें । 
मुंगळे म्हणती घर आमुचें । 
मुंग्या म्हणती घर आमुचें । निश्‍चयेंसीं ॥ ३६॥ 


विंचू म्हणती आमुचें घर । सर्प म्हणती आमुचें घर। 


झुरळें म्हणती आमुचें घर । निश्‍चयेंसीं ॥ ३७॥ 
भ्रमर म्हणती आमुचें घर । 
भिंगोऱर्‍्या म्हणती आमुचें घर । 
आळिकाम्हणती आमुचेंघर। काष्ठामध्यें ॥ ३८॥ 


मार्जरें म्हणती आमुचें घर । शवानें म्हणती आमुचें घर। 


मुंगसें म्हणती आमुचें घर । निश्‍चयेंसीं ॥३९॥ 
पुंगळ म्हणती आमुचें घर । 
वाळव्याम्हणती आमुचें घर । 
पिसुवा म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ॥४०॥ 


ढेंकुण म्हणती आमुचें घर । चांचण्या म्हणती आमुचें घर । 
घुंगर्डी म्हणती आमुचें घर । निश्‍चयेंसीं ॥४९॥ 
पिसोळे म्हणती आमुचें घर । गांधेले म्हणती आमुचें घर। 
सोट म्हणती आमुचें घर । आणी गोंबी ॥ ४२॥ 
बहुत किड्यांचा जोजार। किती सांगावा विस्तार। 
समस्त म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ॥ ४३॥ 
पशु म्हणती आमुचें घर । दासी म्हणती आमुचें घर। 
घरीचीं म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ॥४४॥ 
पाहुणे म्हणती आमुचें घर । मित्र म्हणती आमुचें घर। 
ग्रामस्थ म्हणती आमुचें घर । निश्चयेंसीं ॥ ४५॥ 
तशकर म्हणती आमुचें घर । राजकी म्हणती आमुचें घर। 
आग्न म्हणे आमुचें घर। भस्म करू ॥४६॥ 
समस्त म्हणती घर माझें । हें मूर्खही म्हणे माझें माझें । 
सेवट जड जालें बोझें । टाकिला देश ॥ ४७॥ 
अवघीं घरें भंगलीं । गांबांची पांढरी पडिली। 
मग ते गृही राहिली । अरण्यश्‍वापदें ॥ ४८॥ 
किडा मुंगी वाळवी मूषक । त्यांचेंच घर हें निश्चयात्मक । 
हें प्राणी बापुडें मूर्ख । निघोन गेलें ॥ ४९॥ 


दशक ९१ : समास ९१० 





७ 


उंदीर म्हणतात हे घर आमचे आहे, पाली म्हणतात 
हे घर आमचे आहे, माशा ठामपणे म्हणतात की हे घर 
आमचे आहे. (३५) 


याप्रमाणेच कांतण्या, मुंगळे, मुंग्या घर आमचे 
आहे असे म्हणतात. (३६) 


विंचू, सर्प, झुरळे घर आमचेच म्हणतात. (३७) 


भुंगे, भ्रमरीची अळी व किडे म्हणतात की, 
लाकडात आमचेच घर आहे. (३८) 


मांजरे, कुत्री, मुंगसे इत्यादी प्राणी घर आपले 
आहे, असे म्हणतात. (३९) 


पुंगळ, वाळव्या, पिसवा घर आमचे आहे असे 
म्हणतात. (४०) 


ढेकूण, लाल मुंगळे, घुंगुडी देखीत घर आमचे 
आहे असे म्हणतात. (४१) 


पिसोळे, गांधील माश्या, सोट आणि गोमा हे सुद्धा 
घर आमचेच आहे असे म्हणतात. (४२) 


अशा प्रकारचे खूपसे किडे, त्यांचे किती म्हणून 
वर्णन करावे? सर्वच म्हणतात की, निश्‍चित हे घर 
आमचेच आहे. (४३) 


पशू, दासी, घरातील माणसे सर्वच म्हणतात की 
घर आमचे आहे. (४४) 


एवढेच नव्हे तर पाहुणे, मित्र, ग्रामस्थ हे घर 
आमचेच आहे असे म्हणतात. (४५) 


चोर, राजकीय अधिकारी, एवढेच नव्हे तर 
अग्नीही म्हणतो की घर माझे आहे. याला मी जाळून 
खाक करतो. (४६) 


याप्रमाणे सर्वच म्हणतात की, घर माझे आहे. 
तसेच हा मूर्खही म्हणतो की घर माझे आहे. शेवटी त्या 
घराचे ओझे होते व ते सोडून, किंबहुना देशही सोडून 
त्याला जावे लागते. (४७) 


याप्रकारे कधी कधी गावातील सर्वच घरे कालांतराने 
पडतात व सर्व गावच ओस पडतो. अखेर त्या घरांतून 
अरण्यातील हिंस्र श्वापदे येऊन राहतात. (४८) 
वास्तविक ते घर किडा, मुंगी, वाळवी, उंदीर 
यांचेच असते. 'माझे-माझे ' म्हणणाऱ्या मूर्खाला मात्र ते 
सोडून निघून जावे लागते. (४९) 








डट 


दर्शक ९ : समास ९० 


दासबोध 





ऐसी गृहांची स्थिती । मिथ्या आली आत्मप्रचीती । 
जन्म दों दिसांची बस्ती । कोठे तरी करावी॥ ५०॥ 
देह म्हणावें आपुलें । 
तरी हें बहुतांकारणें निर्मिलें । 
प्राणीयांच्या माथां घर केलें । बा मस्तकीं भक्षिती ॥ ५१॥ 


रोमेमुळीं किडे भक्षिती । खांडुक जाल्यां किडे पडती । 
पोटामध्ये जंत होती । प्रत्यक्ष प्राणियांच्या ॥ ५२॥ 


कोड लागे दांतांसी । कीड लागे डोळ्यांसी। 
कोड लागे कर्णासी । आणी गोमाशा भस्ती॥ ५३॥ 


गोंचिड अशुद्ध सेविती । चामवा मांसांत घुसती। 
पिसोळे चाऊन पळती । अकस्मात ॥प४॥ 
भोंगे गांधेलें चाविती । गोंबी जळवा अशुद्ध घेती । 
विंचू सर्प दंश करिती । कानटें फुसी ॥ ५५॥ 
जन्मून देह  पाळिलें । तें अकस्मात व्याघ्रें नेलें। 
कां तें लांडगींच भक्षिलें । बळात्कारें ॥५६॥ 
मूषकें मार्जरें दंश करिती । स्वानें अशवें लोले तोडिती । 
रीसें मर्कटें मारिती । कासावीस करूनी॥ ५७॥ 
उष्टे डसोन उचलिती । हस्थी चिर्डून टाकिती । 
वृषभ टोचून मारिती । अकस्मात ॥५८॥ 
मारिती । 
॥५९॥ 
आमुचें । 


तस्कर तडतडां तोडिती । भूतें झडपोन 
असो या देहाची स्थिती । ऐसी असे 
ऐसें शरीर बहुतांचे । मूर्ख म्हणे 
परंतु खाजें जिवांचे । तापत्रें बोलिलें 
देह परमार्थी लाविलें । तरीच याचें सार्थक जालें। 
नाहीं तरी हें वेर्थचि गेलें । नाना आधातेंमृत्यपंथे॥ ६१॥ 
असो जे प्रापंचिक मूर्ख । 


ते काये जाणती परमार्थसुख । 
त्या मूर्खांचें लक्षण कांहीं येक । पुढें बोलिलें असे॥ ६२॥ 





॥६०॥: 





घराची स्थिती अखेर अशी होते बव आपण यास 
*माझे-माझे ' म्हणतो ते खरे नसते, असा अनुभवही येतो; 
म्हणून जन्म म्हणजे या जगातील दोन दिवसांची वस्ती 
आहे, हे जाणून ती कुठे तरी करावी. (अर्थात कुठल्याही 
जागेची आसक्ती धरू नये). (५०) 
आता देहासंबंधी विचार करू लागलो तर कळून येते 
की, हा देह आपण आपल् म्हणतो पण तेही खरे नाही. 
हा देहही अनेकांसाठी निर्माण झालेला असतो. 
उदाहरणार्थ, उवा माणसाच्या डोक्यात घर करतात आणि 
त्याचे डोके खातात. (५१) 
रोमरंभ्राच्या मुळाशी राहून किडे मांस खातात, कुठे 
खांडुक झाले तर त्यातही किडे पडतात. पोटात जंत होतात. 
हे तर आपण पाहतोच. (५२) 
दातांना कीड लागते, डोळ्यांना कीड लागते, कानांना 
कीड लागली को तेथे गोमाशा गर्दी करतात. (५३) 
गोचिडी रक्‍त पितात, चामवा मांसात घुसतात, तर 
पिसवा अकस्मात दंश करून पळून जातात. (५४) 
भुंगे व गांधीलमाशा चावतात. तर गोमा आणि जळवा 
रक्‍त पितात. विंचू, साप, कानटे व फुरशी दंश करतात. (५५) 
जन्माला आल्यापासून देहाचा सांभाळ करावा, तर 
अकस्मात वाघ त्यास उचलून नेतो किंवा बळजबरीने 
मारून लांडगाच त्यास खाऊन टाकतो. (५६) 
उंदीर, मांजर त्याला दंश करतात. कुत्री, घोडे वगैरे 
त्याचे लचके तोडतात, तर अस्वले, माकडे कासावीस 
करून मारतात. (५७) 
उंट चावून उचलून फेकून देतात तर हत्ती पायाखाली 
चिरडून टाकतात. बैल शिंगाने टोचून अकस्मात मारून 
टाकतात. (५८) 
चोरतडतडा शरीराचे तुकडे करतात, तर भुते अंगात संचार 
करून मारतात. असो. या देहाची स्थिती अशी आहे. (५९) 
या दृष्टीने विचार केला, तर हा देह पुष्कळांचा 
आहे; पण मूर्ख माणूस त्यास 'माझा' असे समजतो. 
वास्तविक ते अनेक जीवांचे भक्ष्य आहे. तापत्रय 
वर्णनात ही गोष्ट पुढे सांगितली आहे. (६०) 
नरदेह परमार्थासाठी लावला तरच त्याचे सार्थक होते; 
नाहीतर नाना प्रकारच्या आघातांनी तो मृत्यू पावतो. (६१) 
असो. जे प्रापंचिक सुखात गढलेले मूर्ख लोक 
असतात, ते परमार्थाचे सुख काय जाणणार? अशा मूर्खांची 
काही लक्षणे पुढे सांगितली आहेत. (६२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' नरदेहस्तवननिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक पहिला समाप्त. 


३2 


दासबोध दशक २ : समास ९ ४९ 
दशक दुसरा : मूर्खलक्षणांचा 
दशक २ : समास ९ 
मूर्खलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
3७ नमोजि गजानना । येकदंता त्रिनयना । श्री समर्थ म्हणतात की ओंकारस्वरूप, एकदंत व 


कृपादृष्टी भक्तजना । अबलोकावें ॥१॥ 
तुज नमूं वेदमाते । श्रीशारदे ब्रह्मसुते । 
अंतरी वसे कृपावंते । स्फूर्तिरूपें ॥२॥ 
बंदून सद्गुरुचरण । करून रघुनाथस्मरण। 
त्यागा्थ॑  मपूर्खलक्षण । बोलिजेल ॥३॥ 


येक मूर्ख येक पढतमूर्ख । उभय लक्षणीं कौतुक। 
श्रोती सादर विवेक । केला पाहिजि  ॥४॥ 


पढतमूर्खांचें लक्षण । पुढिले समासी निरूपण । 
सावध होऊनि विचक्षण । परिसोत पुढें ॥५॥ 


प्रस्तुत विचार । लक्षणें सांगतां अपार। 
॥६॥ 


आतां 
परि कांहीं येक तत्पर । होऊन ऐका 


जे प्रापंचिक जन । जयांस नाहीं आत्मज्ञान । 
जे केवळ अज्ञान । त्यांची लक्षणें ॥७॥ 


जन्मला जयांचे उदरीं । तयांसी जो विरोध करी । 
सखी मानिली अंतुरी।तो येक मूर्ख ॥८॥ 


जीवित । 
॥९॥ 


सांडून सर्वहि गोत । स्त्रीआधेन 
सांगे अंतरींची मात । तो येक मूर्ख 


परस्त्रीसी प्रेमा धरी । श्‍वशुरगृहीं वास करी| 
कुळेंबिण कन्या वरी । तो येक मूर्ख ॥१०॥ 


समर्थाबरी अहंता । अंतरी मानी समता। 
सामर्थ्येंविण करी सत्ता । तो येक मूर्ख ॥११॥ 


आपली आपण करीस्तुती । स्वदेशी भोगी विपत्ती । 
सांगे बडिलांची कौर्ती । तो येक मूर्ख ॥१२॥ 





त्रिनयन अशा गजाननाला मी नमन करतो. *'हे गजानना, 
तुम्ही तुमच्या या भक्‍ताकडे कृपादृष्टीने पाहावे'' अशी 
विनंती आहे. (१) 
वेदांची माता व ब्रह्मदेवाची कन्या जी श्री शारदा 
तिला वंदन करून तिने आपल्या अंतरी स्पफूर्तिरूपाने 
राहावे, अशी मी तिला प्रार्थना करतो. (२) 
नंतर सद्‌गुरुचरणांना वंदन करून व श्रीरामस्मरण 
करून समर्थ म्हणतात की, लोकांनी सोडून द्यावीत, 
म्हणून मी आता मूर्खांची लक्षणे वर्णन करतो. (३) 
मूर्खांचे दोन प्रकार असतात. काही मूर्ख तर काही 
पढतमूर्ख असतात. कौतुक म्हणून मी दोन्हींचे वर्णन करीत 
आहे. श्रोत्यांनी नीट ऐकून त्यावर विचार केला पाहिजे. (४) 
पढतमूर्खाची लक्षणे पुढे एका समासात सांगितली 
आहेत. ती त्यावेळी सुज्ञ श्रोत्यांनी सावधपणे ऐकावी. (५) 
मूर्खाची लक्षणे सांगावयाची म्हटली, तर ती अपार 
आहेत. आता या समासात काही लक्षणे सांगितली 
आहेत. श्रोत्यांनी तत्पर होऊन ऐकावी. (६) 
जे केवळ प्रापंचिक लोक आहेत, ज्यांना आत्मज्ञान 
नाही अशा केवळ अज्ञानी लोकांची लक्षणे ऐका. (७) 
ज्या आईबापांच्या पोटी आपण जन्मलो, त्यांच्याशी 
जो विरोध करतो व केवळ पत्नीलाच मैत्रीण समजतो 
तो एक मूर्ख समजावा. (८) 
सर्व नातेवाइकांना सोडून जो केवळ स्त्रीच्या अधीन 
होऊन तिलाच आपले गुपित सांगतो, तो एक मूर्खच. (९) 
जो परस्त्रीवर प्रेम करतो, सासुखाडीस जाऊन 
राहातो किंवा कुळशीलाचा विचार न करता कोणत्याही 
मुलीशी विवाह करतो, तो एक मूर्खच. (१०) 
जो आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असणाऱ्या माणसासमोर 
अहंकाराने वागतो, मनात स्वत:ला त्यांच्या बरोबरीचे 
मानतो, अंगी सामर्थ्य नसता लोकांवर सत्ता गाजविण्याचा 
प्रयत्न करतो, तोही एक मूर्खच. (११) 
जो स्वत:च आपली स्तुती करतो, आपल्या देशात 
असूनही विपत्ती भोगतो आणि पूर्वजांची कौर्ती सांगतो, 
तोही मूर्खच जाणावा. (१२) 


ष५्० 


अकारण हास्य करी । विवेक सांगतां न धरी। 
जो  बहुतांचा बैरी। तो येक मूर्ख ॥१३॥ 


आपुली धरूनियां दुरी । पराव्यासी करी मौत्री। 
परन्यून बोले रात्रीं । तो येक मूर्ख ॥ १४॥ 


जागते जन । तयांमध्यें करी शयन। 


बहुत 
बहुभोजन । करी, तो येक मूर्ख॥ १५॥ 


परस्थळीं 


मान अथबा अपमान । स्वयें करी परिच्छिन। 
सप्त वेसनीं जयाचें मन । तो येक मूर्ख ॥१६॥ 


धरून परावी आस । प्रेल सांडी सावकास । 
निसुगाईचा संतोष । मानी, तो येक मूर्ख ॥ १७॥ 


घरीं विवेक उपजे । आणि सभेमध्यें लाजे। 
शब्द बोलतां निर्बुजे। तो येक मूर्ख ॥१८॥ 


आपणाहून जो श्रेष्ठ । तयासी अत्यंत निकट'। 
सिकवणेचा मानी वीट । तो येक मूर्ख ॥१९॥ 


नायेके त्यांसी सिकवी । बडिलांसीं जाणीव दावी । 
जो  आरजास गोवी तो येक मूर्ख ॥२०॥ 


येकायेकीं 
मर्यादा 


औषध ने घे असोनवेथा । पथ्य न करी सर्वथा। 
न मिळे आलिया पदार्था। तो येक मूर्ख ॥२२॥ 


संगेंबिण विदेश करी । वोळखीविण संग धरी। 
उडी घाली माहापुरीं । तो येक मूर्ख ॥२३॥ 


येकसरा । जाला विषई निलाजिरा। 
सांडून सैरा । वर्ते, तो येक मूर्ख ॥ २१॥ 


आपणास जेथें मान । तेथें अखंड करी गमन। 
रक्षं नेणें मानाभिमान । तो येक मूर्ख ॥ २४॥ 


सेवक जाला लक्ष्मीवंत । तयाचा होय अंकित। 
सर्वकाळ जो दुश्चित । तो येक मूर्ख ॥ २५॥ 


बिचार न करितां कारण । दंड करी अपराधेंविण। 
स्वल्पासाठीं जो कृपण । तो येक मूर्ख ॥ २६॥ 


दशक २: 








समास ९ दासबोध 
कारण नसताना जो उगीचच हसतो, विवेक 
शिकवू गेले असता जो त्याचे ग्रहण करीत नाही व जो 
अनेकांशी वैर करतो, तो एक मूर्खच. (१३) 
स्वकोयांना दूर लोटून जो परकीयांशी मैत्री कसो, उठता 
बसता जो दुसऱ्याची निंदा करतो, तोही मूर्खच होय. (१४) 
अनेक लोक जागत बसले असता त्यांच्यामध्ये 
एकटाच खुशाल झोपतो, किंवा जो दुसऱ्याच्या घरी 
खादाडासारखे खूप जेवतो, तो एक मूर्खच. (१५) 
आपला मान अथवा अपमान स्वत:च जो उघड 
करून सांगतो, किंबा ज्याचे मन सात प्रकारच्या 
व्यसनांत रमते, तो एक मूर्खच समजावा. (सात व्यसने 
म्हणजे द्यूत, वेश्यागमन, चोरी, चहाडी, परदारारमण, 
लघुपक्षीक्रीडा व नायकिणीचे गायन.) (१६) 
जो दुसऱ्याचा भखसा धरून स्वत: प्रयत्न करणे हळूहळू 
सोडतो व आळसातच संतोष मानतो, तो एक मूर्ख.(१७) 
घरी ज्ञान सांगतो आणि सभेत बोलताना लाजतो, 
शब्द बोलताना घाबरतो, तो एक मूर्खच. (१८) 
आपल्यापेक्षा जे श्रेष्ठ आहेत, त्यांच्याशी फाजील 
सलगी करतो आणि कुणी काही चांगले शिकवू लागले तर 
त्यांच्या सांगण्याचा वीट मानतो, तोही मूर्खच होय.(१९) 
जो आपले ऐकत नाही त्यास जो शिकवतो, 
मोठ्या माणसांच्या पुढे शहाणपणा दाखवतो, वडिलांना 
कमीपणा आणतो, तो एक मूर्ख. (२०) 
जो अचानक कामवासनेपायी निर्लज्ज बनतो व 
मर्यादा सोडून वागू लागतो, तोही मूर्खच. (२१) 
जो रोग असूनही औषध घेत नाही व अजिबात 
पथ्य पाळत नाही व प्राप्त पदार्थांत संतोष मानीत नाही, 
तो एक मूर्खच होय. (२२) 
सोबतीशिवाय जो विदेशात जातो, अनोळखी 
माणसाची संगत करतो किंवा जो महापुरात उडी 
घालतो, तो मूर्ख समजावा. (२३) 
जो जेथे आपल्याला मान मिळतो तेथे वारंवार 
जातो, आपला मान कसा राखावा हे ज्याला कळत नाही, 
तो एक मूर्खच. (२४) 
आपला नोकर श्रीमंत झाला असता जो त्याच्या 
अंकित होऊन राहातो; अथवा ज्याचे चित्त सर्वकाळ 
अस्थिर असते, तोही मूर्खच जाणावा. (२५) 
कारणाचा विचार न करता जो अपराध केला 
नसताही विनाकारण दंड करतो, किंवा जो थोडक्यासाठी 
कंजूष बनतो, तो मूर्ख जाणावा. (२६) 


दासबोध 


दशक २: समास ९ 


५९ 





देवलंड पितृलंड । शक्तिवीण करी तोंड। 


ज्याचे मुखीं भंडउभंड। तो येक मूर्ख ॥ २७॥ 
घरीच्यावरी खाय दाढा । बाहेरी दीन बापुडा। 
ऐसा जो कां वेडपूढा । तो येक मूर्ख ॥ २८॥ 
नीच यातीसीं सांगात । परांगनेसीं येकांत । 
मार्गे जाय खात खात । तो येक मूर्ख ॥ २९॥ 
स्वयें नेणें परोपकार । उपकाराचा अनोपकार। 
करी थोडें बोले फार। तो येक मूर्ख ॥३०॥ 


तपीळ खादाड आळसी । कुश्चीळ कुटीळ मानसीं। 
धारिष्ट नाहीं जयापासीं । तो येक मूर्ख ॥ ३१॥ 


विद्या वैभव ना धन । पुरुषार्थ सामर्थ्य ना मान । 
कोरडाच वाहे अभिमान । तो येक मूर्ख ॥३२॥ 


लंडी लटिका लाबाड । कुकर्मी कुटीळ निचाड। 
निद्रा जयाची वाड तो येक मूर्ख ॥३३॥ 


उंची जाऊन वस्त्र नेसे । चौबारां बाहेरी बैसे। 
सर्व काळ नग्न दिसे। तो येक मूर्ख ॥३४॥ 


दंत चक्षु आणि प्राण । पाणी वसन आणि चरण । 
सर्वकाळ जयाचे मळिण । तो येक मूर्ख ॥ ३५॥ 


बैधूति आणि वितिपात । नाना कुमुहूर्त॑  जात। 
अपशकुनें करी घात तो येक मूर्ख ॥३६॥ 


क्रोधे अपमानें कुबुद्धि । आपणास आपण वधी। 
जयास नाहीं दढ बुद्धि। तो येक मूर्ख ॥ ३७॥ 


जिवलगांस परम खेदी । सुखाचा शब्द तोहि नेदी । 


नीच जनास वंदी ।तो येक मूर्ख ॥३८॥ 
आपणास राखे परोपरी । शरणागतांस  आव्हेरी। 
लक्ष्मीचा भर्बसा धरी । तो येक मूर्ख ॥३९॥ 


पुत्र कळत्र आणी दारा । इतुकाची मानुनिया थारा । 


विसरोन गेला ईश्वरा । तो येक मूर्ख ॥४०॥ 
जैसें जैसे करावें। तेसे तेसें पावावें। 
हें जयास नेणवें॥ तो येक मूर्ख ॥४१॥ 





जो देवाची अगर वडील माणसांची पर्वा करीत 
नाही. स्वत: अशक्त असून शिवीगाळ करतो, कुणावरही 
तोंड सोडून अर्वाच्य शब्द बोलतो, तो मूर्खच जाणावा. (२७) 
घरच्या लोकांशी रागाने वागतो, त्यांना टाकून बोलतो 
व बाहेरच्या लोकांसमोर जो दीनपणे नमून वागतो असा 
जो कोणी वेडा, अज्ञानी असेल तो मूर्खच समजावा. (२८) 
जो नीच जातींच्या लोकांत राहतो, परस्त्रीशी एकांत 
करतो, वाटेने जाताना खात खात जातो, तो एक मूर्खच (२९) 
स्वत: तर परोपकार करीतच नाही, कुणी उपकार 
केला तर त्याची फेड अपकाराने करतो. करतो थोडे पण 
बोलतो फार, असा माणूस मूर्खच होय. (३०) 
जो तापट, खादाड, आळशी आहे, दुराचारी असून 
तसेच मनातून अत्यंत दुष्ट कुटिल आहे व ज्याच्यापाशी 
जराही धैर्य नाही, तो मूर्खच होय. (३१) 
स्वतःजवळ विद्या, वैभव, धन किंवा कुठलाही 
पुरुषार्थ, सामर्थ्य व मान वगैरे नसता जो कोरडाच 
अभिमान बाळगतो, तो एक मूर्खच (३२) 
उर्मट, खोटा, लबाड, वाईट कृत्ये करणारा, कुटिल, 
नामर्द व जो फार झोपतो, तो एक मूर्खच होय. (३३) 
उंच ठिकाणी जाऊन जो वस्त्र नेसतो. शौचादी 
क्रिया जो चव्हाट्यावर करतो व सर्वकाळ जवळ जवळ 
वस्त्रहीन असतो, तोही मूर्खच जाणावा. (३४) 
ज्याचे दात, डोळे, नाक, हात, पाय, कपडे इत्यादी 
सर्वकाळ अत्यंत मलिन असतात, तोही मूर्खच.(३५) 
जो गावाला जाताना वैधृती, व्यतिपात इत्यादी 
विविध कुमुहूर्तांवर प्रयाण करतो, एवढेच नव्हे तर 
दुसऱ्याला अपशकुन करून त्यांचाही घात करतो, तो 
मूर्ख जाणावा. (२३६) 
जो कुणी अपमान केला असता संतापून आत्महत्या 
करतो, तसेच ज्यास दुढ बुद्धी नाही, तो मूर्खच जाणावा. (३७) 
आपल्या जिवलग माणसांना जो दु:ख देतो, कधी 
सुखाचा शब्दही ऐकवत नाही आणि नीच माणसांना मात्र 
वंदन करतो, तो एक मूर्खच. (३८) 
स्वतःस नानापरीने जपतो, पण शरण आलेल्यांचे 
रक्षण करीत नाही व संपत्तीचा भखसा धरतो, तो 
मूर्खच जाणावा. (३९) 
आपला मुलगा, कुटुंब, पत्नी हाच आपला आधार 
आहे, असे समजून जो देवाला विसरून जातो, तोही 
मूर्खच होय. (४०) 
जसे करावे तसे फळ मिळते, हे ज्याला कळत 
नाही, तोही मूर्खच समजावा. (४१) 


५२ 


दशक २: समास ९ 


दासबोध 





पुरुषाचेनि  अष्टगुणें । स्त्रियांस ईश्वरी देणें । 
ऐशा केल्या बहुत जेणें । तो येक मूर्ख ॥ ४२॥ 


दुर्जनाचेनि बोलें । मर्यादा सांडून चाले। 


दिवसा झांकिले डोळे। तो येक मूर्ख ॥ ४३॥ 
देबद्रोही गुरुद्रोही । मातूद्रोही  पितृद्रोही। 
ब्रह्मद्रोही  स्वामीद्रोही । तो येक मूर्ख ॥ ड४॥ 


परपीडेचें मानी सुख । परसंतोषाचें मानी दुःख । 
गेले वस्तूचा करी शोक । तो येक मूर्ख ॥ ४५॥ 


आदरेंबिण बोलणें । न पुसतां साक्ष देणें। 


निंद्य वस्तु आंगिकारणें । तो येक मूर्ख ॥ ४६॥ 
तुक तोडून बोले । मार्ग सांडून चाले। 
कुकर्मी मित्र केले। तो येक मूर्ख ॥ ४७॥ 


पत्य राखो नेणे कदा । विनोद करी सर्वदा। 
हासतां खिजे पेटे द्ृंदा। तो येक मूर्ख ॥ ४८॥ 


होड घाली अवघड । काजेंबिण करी बडबड। 
बोलोंचि नेणे मुखजड। तो येक मूर्ख ॥४९॥ 


वस्त्र शास्त्र दोनी नसे । उंचे स्थळीं जाऊन बेसे। 
जो गोत्रजांस विस्वासे । तो येक मूर्ख ॥५०॥ 


तशकरासी बोळखी सांगे । देखिली वस्तु तेचि मागे। 
आपलें आन्हीत करी रागें। तो येक मूर्ख ॥५१॥ 


हीन जनासी बरोबरी । बोल बोले सरेत्तरीं। 
बामहस्तें प्राशन करी । तो येक मूर्ख ॥५२॥ 


समर्थासीं मत्सर धरी । अलभ्य वस्तूचा हेवा करी । 
घरीचा घरीं करी चोरी । तो येक मूर्ख ॥५३॥ 


सांडूनियां जगदीशा । मनुष्याचा मानी भर्वसा। 
सार्थकेंबिण वेंची वयसा । तो येक मूर्ख ॥ ५४॥ 


संसारदु:खाचेनि गुणें । देवास गाळी ेणें। 
मैत्राचें बोले उणें।तो येक मूर्ख ॥ ५५॥ 








पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचा ठिकाणी आठपट अधिक 
कामवासना असते. अशा अनेक स्त्रियांशी जो विवाह 
करतो, तो मूर्खच जाणावा. (४२) 
दुर्जनाच्या संगतीने जो मर्यादा सोडून वागतो व 
दिवसाही डोळे झाकून घेतो, ज्ञान असून मुद्दाम अज्ञान्यासारखा 
वागतो, तोही मूर्खच. (४३) 
जो देवद्रोही, गुरुद्रोही, मातृद्रोही, पितृद्रोही, ब्रह्मद्रोही, 
स्वामीद्रोही असतो, तो मूर्खच जाणावा. (४४) 
लोकांना दु:ख झालेले पाहून ज्याला सुख होते व 
लोकांना आनंद झाला असता जो दु:खी होतो व हरलेल्या 
वस्तूसाठी जो शोक करतो, तो मूर्खच होय. (४५) 
कोणाशी बोलताना आदराने बोलत नाही, कुणी न 
विचारताच साक्ष देतो व निंद्य वस्तूचा स्वीकार करतो 
तो मूर्खच जाणावा. (४६) 
महत्त्व सोडून जो वायफळ बडबडतो, उत्तम मार्ग 
सोडून जो आडमार्गाने जातो व नीच कर्मे करणारांशी जो 
मैत्री करतो, तो मूर्खच होय. (४७) 
जो आपली पत कशी राखावी हे जाणत नाही, सदासर्वदा 
चेष्यमस्करी करतो, त्याला कुणी हसले तर मात्र चिडतो 
आणि भांडायला लागतो, तोही मूर्खच होय. (४८) 
जो अबघड पैज मारतो, किंवा जो कामाशिवाय 
उगीच बडबड करतो अथवा जो आवश्यकता असूनही 
बोलत नाही, तो मूर्ख जाणावा. (४९) 
स्वत:जवळ चांगली वस्त्रे किंवा उत्तम विद्या वगेरे 
काहीच योग्यता नसताना जो उच्चासनावर जाऊन बसतो तो 
व जो भाऊबंदांवर विश्‍वास ठेवतो, ते दोघेही मूर्खच! (५०) 
जो चोराला आपली माहिती देतो, जी वस्तू दिसेल 
ती मागतो अथवा रागारागाने आपलेच अनहित करतो, 
तो मूर्खच असतो. (५१) 
हीन लोकांशी जो बरोबरी करतो, उत्तरास प्रत्युत्तर 
या रीतीने जो बोलतो आणि डाव्या हाताने जो पाणी 
पितो, तो मूर्ख जाणावा. (५२) 
श्रेष्ठ लोकांचा मत्सर करणारा, अलभ्य वस्तूचा हेवा 
करणारा व आपल्याच घरात चोरी करणार मूर्ख होय. (५३) 
ईश्वरास सोडून जो मनुष्याचा भरवसा धरतो 
आणि मनुष्यजीवनाचे सार्थक न करता आयुष्य वाया 
घालवितो, तो एक मूर्खच होय. (५४) 
संसारात भोगाव्या लागणाऱ्या दु:खामुळे जो देवाला 
शिव्या देतो, आपल्या मित्रांचे दोष जो लोकांत उघड 
करून सांगतो, तो एक मूर्खच. (५५) 


दासबोध दशक २: 


अल्प अन्याय क्ष्मा न करी । सर्ब काळ धारकों धरी| 
जो विस्वासघात करी । तो येक मूर्ख ॥५६॥ 


समर्थाचे मनींचे तुटे । जयाचेनि सभा विटे! 
क्षणा बरा क्षणा पालटे। तो येक मूर्ख ॥५७॥ 


बहुतां दिवसांचे सेवक । त्यागून ठेवी आणिक । 
ज्याची सभा निर्नायेक । तो येक मूर्ख ॥५८॥ 


अनीतीनें द्रव्य जोडी । धर्म नीति न्याय सोडी । 
संगतीचें मनुष्य तोडी । तो येक मूर्ख ॥५९॥ 


घरीं असोन सुंदरी । जो सदांचा परद्वारी। 
बहुतांचे उचिष्ट अंगीकारी । तो येक मूर्ख ॥६०॥ 


आपुलें अर्थ दुसऱ्यापासीं । आणी दुसऱ्याचे अभिळासी । 


पर्वत करी हीनासी । तो येक मूर्ख ॥६१॥ 
अतिताचा अंत पाहे। कुग्रामामधें र्हे। 
सर्वकाळ चिंता बाहे। तो येक मूर्ख ॥६२॥ 


दोघे बोलत असती जेथें । तिसग जाऊन बैसे तेथें। 
डोई खाजबी दोहीं हातें ॥ तो येक मूर्ख ॥६३॥ 


उदकामधें सांडी गुरळी । पाये पाये कांडोळी। 
सेवा करी हीन कुळीं। तो येक मूर्ख ॥ ६४॥ 


स्त्री बाळका सलगी देणें । पिशाच्यासन्निध बैसणें। 
मर्यादेविण पाळी सुणें । तो येक मूर्ख ॥ ६५॥ 


परस्त्रीसी कळह करी । मुकी वस्तु निघातें मारी । 
मूर्खाची संगती धरी । तो येक मूर्ख ॥६६॥ 


कळह पाहात उभा राहे । तोडविना कौतुक पाहे। 
खरें अस्तां खोटें साहे। तो येक मूर्ख ॥ ६७॥ 


लक्ष्मी आलियावरी । जो मागील वोळखी न धरी । 
देवीं ब्राह्मणीं सत्ता करी । तो येक मूर्ख ॥६८॥ 


आपलें काज होये तंबरी । बहुसाल नग्नता धरी। 
पुढिलांचें कार्य न करी । तो येक मूर्ख ॥६९॥ 





समास ९ ५३ 
कुणी लहानसहान अपराध केला तरी जो क्षमा 
करीत नाही व त्या व्यक्तीस सारखे धारेवर धरतो, तसेच 
जो विश्‍वासघात करतो, तो एक मूर्खच जाणावा. (५६) 
जो श्रेष्ठ व्यक्तींच्या मनातून उतरतो, सभा ज्याला 
विटते, कंटाळते, जो क्षणात चांगला तर क्षणात वाईट असा 
वागण्यात अस्थिर असतो, तो मूर्खच असतो. (५७) 
कित्येक दिवसांचे जुने सेवक काढून टाकून जो 
नवीन ठेवतो व ज्याच्या सभेला कुणी योग्य नेता नसतो, 
तो मूर्खच जाणावा. (५८) 
जो अनीतीने द्रव्य मिळवितो, धर्म, नीती, न्याय 
यांची पर्वा करत नाही, आपल्या सहकाऱ्यांना दुखावतो, 
तो एक मूर्खच होय. (५९) 
घरी स्वत:ची सुंदर पत्नी असतानाही जो नेहमी 
परस्त्रीच्या नादी लागतो, अनेक लोकांचे उष्टे जो 
स्वीकारतो तोही मूर्खच. (६०) 
आपले द्रव्य दुसऱयापाशी ठेवतो व दुसऱ्याच्या 
द्रव्याची अभिलाषा धरतो, हलक्या लोकांच्या बरोबर 
देण्याघेण्याचा व्यवहार करतो, तो मूर्ख जाणावा. (६१) 
जो अतिथीला त्रास देतो, कुग्रामात राहातो व सदा 
सर्वदा चिंता करीत असतो, तो मूर्ख समजावा.(६२) 
दोन व्यक्ती काही खाजगी बोलत असता हा 
तिसरा विनाकारणच तेथे जाऊन बसतो व दोन्ही हातांनी 
डोके खाजवितो, त्यास मूर्खच म्हणावे लागेल. (६३) 
स्वच्छ पाण्यात चूळ टाकतो, पायाने पाय खाजवतो, 
हीनकुळाची सेवा करतो, तो एक मूर्खच. . (६४) 
स्त्रिया वब मुले यांच्यात उगीचच मिसळतो, 
पिशाच्वाजबळ जाऊन बसतो, कुत्रे पाळतो, पण त्यास 
शिस्त लावत नाही, तो एक मूर्खच. (६५) 
जो परस्त्रीशी भांडतो, मुक्या जनावरांना शस्त्राने 
मारतो, मूर्ख माणसाची संगत करतो, तो मूर्ख 
जाणावा. (६६) 
जो भांडणतंय पाहात उभा असतो, तो सोडविण्याचा 
प्रयत्त करीत नाही. उलट कौतुकाने बघतो, जे 
खरे असते ते सोडून खोटे सहन करतो, तो एक 
मूर्खच होय. (६७) 
संपत्ती प्राप्त झाली असता जो जुनी ओळख ठेवत नाही 
व देवाब्राह्मणांवर सत्ता गाजवतो, तो मूर्ख जाणावा.(६८) 
जोपर्यंत स्वत:ची गरज असते तोपर्यंत, जो 
इतरांशी नम्रतेने वागतो. मात्र कुणाच्या उपयोगी पडत 
नाही, तोही मूर्खच. (६९) 


ष्ड दशक २ 


अक्षरें गाळून वाची । कां तें घालीं पदरिचीं। 
नीघा न करी पुस्तकाची । तो येक मूर्ख ॥७०॥ 


आपण वाचीना कधीं । कोणास वाचावबया नेदी) 
बांधोन ठेवी बंदीं॥ तो येक मूर्ख ॥७१॥ 


ऐसीं हें मूर्खलक्षणें । श्रवणें चातुर्य बाणे । 
चित्त देउनियां शहाणे । ऐकती सदा ॥ ७२॥ 


लक्षणें अपार असती । परी कांहीं येक येथामती । 
त्यागार्थ बोलिलें श्रोर्ती । क्ष्मा केलें पाहिजे ॥ ७३॥ 


उत्तम लक्षणें घ्यावी । मूर्ख लक्षणें त्यागावीं। 


: समास २ 





दासबोध 


जो वाचताना अक्षरे गाळतो किंवा पदरची 
घालून वाचतो व पुस्तकाची निगा राखत नाही, तो 
मूर्खच होय. (७०) 
जो आपण कधी ग्रंथ वाचत नाही किंवा दुसऱया 
कुणालाही वाचायला देत नाही, बासनात बांधून ठेवून 
देतो, तोही मूर्खच जाणावा. (७१) 
अशी ही मूर्खलक्षणे अपार आहेत. यांचे लक्षपूर्वक 
श्रवण केल्याने अंगी चातुर्य बाणते. म्हणून शहाणे लोक 
नेहमी एकाग्र मनाने यांचे श्रवण करतात. (७२) 
मूर्खांची लक्षणे अपार आहेत. पण त्यातील काही 
त्यांचा त्याग घडावा म्हणून यथामती वर्णन केली आहेत. 
तरी श्रोत्यांनी क्षमा करावी. (७३) 
मूर्ख लक्षणांचा त्याग करून उत्तम लक्षणे घ्यावीत, 
यासाठी आता पुढील समासात त्या सर्व उत्तम लक्षणांचे 


पुढिले समासी आघवबीं । निरोपिलीं ॥ ७४॥ । वर्णन केले आहे. (७४) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'मूर्खलक्षणनाम' समास पहिला समाप्त. 
..) 
दशक २ : समास २ 
उत्तमलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता व्हावें सावधान । आतां सांगतों उत्तम गुण। 
जेणें करितां बाणे खुण । सर्वज्ञृमणाची  ॥ १॥ 


बाट पुसल्याविण जाऊं नये । 
फळ वोळखिल्याविण खाऊं नये । 


पडिली वस्तु घेऊं नये । येकायेकीं ॥२॥ 


अति बाद करूं नये । पोटीं कपट धरूं नये। 
शोधिल्याविण करूं नये । कुळहीन कांता ॥३॥ 


बिचारेबिण बोलों नये । बिवंचनेविण चालों नये। 
मर्यादेविण हालो नये । कांहीं येक ॥४॥ 


प्रीतीविण रुसो नये । चोरास बोळखी पुसों नये । 
रात्रीं पंथ क्रमूं नये । येकायेकीं ॥५॥ 


जनीं आर्जब तोडूं नये । पापद्रव्य जोडू नये। 
पुण्यमार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं ॥६॥ 





आता मी उत्तम गुणांची लक्षणे वर्णन करून सांगतो. 
श्रोत्यांनी ती लक्ष देऊन ऐकावीत. ही लक्षणे जर ग्रहण 
केली, तर अंगी सर्वजता बाणते. (१) 
कुठेही जाताना योग्य प्रकारे मार्गाची चौकशी 
केल्याशिवाय जाऊ नये. फळ खाण्यापूर्वी त्यासंबंधी 
व्यवस्थित माहिती घेऊन मग ते खावे. वाटेत एखादी 
वस्तू पडलेली दिसली, तर ती एकाएकी उचलून 
घेऊ नये. (२) 
फार वादविवाद करू नये. कुणाशीही कपटाने 
बागू नये, कुलशीलाची चौकशी केल्याखेरीज कुणाही 
मुलीशी विवाह करू नये 3) 
विचार केल्याखेरीज बोलू नये. पूर्वचर्चेशिवाय 
कुठल्याही कामाला सुरुवात करू नये. लोकात वागताना 
मर्यादेचे पालन जरूर करावे. (४) 
प्रेम नसेल तर तेथे रुसू नये. चोरास परिचय 
विचारू नये. रात्री एकट्याने प्रवास करू नये. (५) 
लोकांत सरळपणा कधी सोडू नये, पापमार्गाने 
द्रव्य मिळवू नये. कुठल्याही बिकट प्रसंगीही सन्मार्ग 
सोडू नये. (६) 


दासबोध दशक २ : समास २ ५५ 
निंदा द्वेष करूनये । असत्संग धरू नये। | कुणाचीही निंदा करू नये, कुणाचा द्वेष करू नये, 
ी बळात्कारे वाईट संगत धरू नये आणि बळजबरीने लोकांचे द्रव्य 

गव्यवाग: “हती... (गवे॥ बळात्कार ह अथवा स्त्री यांचे अपहरण करू नये. (७) 
वक्तयास खोटं नये । ऐक्यतेसी फोडू नये। वक्ता बोलत असता मध्येच त्याचे खंडण करू 
विद्याभ्यास सोडूं नये । कांहीं केल्या ॥८॥ नये. लोकांची एकी असेल, तर त्यात भांडण लावून देऊन 
डू ही फूट पाडू नये. विद्याभ्यास करणे कधीही सोडू नये. (८) 

तोंडाळासी भांडों नयें । वाचाळासीं तंडो नये। तोंडाळ माणसाशी भांडायला जाऊ नये. वाचाळाशी 
संतसंग खंडू नये । अंतर्यामी ॥ ९॥ । वाद घालू नये आणि अंतर्यामी संतांची संगती कधीही 
6 वतात वर सोडू नये. (९) 

अतिक्रोध करू नये । जिवलगांस खेदूं नये। अति क्रोध करू नये. आपल्या प्रिय व्यक्‍तीला कधी 
मनीं वीट मानूं नये । सिकवणेचा  ॥ १०॥ । दुखवू नये. कुणी आपल्या चांगल्यासाठी आपणास चार 
: रुसो बोलो गोष्टी शिकवत असेल, तर त्याचा कंटाळा मानू नये. (१०) 
क्षणक्षणां रुसो नये । लटिका पुरुषार्थ बोलों नये। वरचेवर रुसू नये. उगीच खोट्या फुशारक्या मारू 
केल्याविण सांगों नये । आपला पराक्रमु ॥ ११॥ नयेत. पराक्रम न करताच उगीच बढाया मारू नयेत. (११) 


बोलिला बोल विसरों नये । प्रसंगीं सामर्थ्य चुकों नये। 
केल्याविण निखंदूं नये । पुढिलांसि कदा ॥ १२॥ 


नये । चाहाडी मनास आणूं नये । 
नये । कार्य कांही. ॥१३॥ 
नये । प्रेल पुरुषें सांडूं नये। 
नये । निरंतर ॥१९४॥ 
नये । बाष्कळपणें बोलों नये। 
नये । कांहीं केल्या ॥ १५॥ 
बहुत चिंता करूं नये । निसुगपणें राहो नये। 
परस्त्रीते पाहों. नये । पापबुद्धी ॥१६॥ 
कोणाचा उपकार घेऊं नये । घेतल तरी राखो नये। 
परपीडा करू नये । विस्वासघात  ॥ १७॥ 


शोच्येंबिण असों नये । मळिण वस्त्र नेसों नये। 
जाणारास पुसों नये । कोठें जातोस म्हणौनी ॥ १८॥ 


व्यापकपण सांडूं नये । परधेन होऊं नये। 
आपलें बोझें घालूं नये । कोणीयेकासी ॥ १९॥ 


पत्रॅंविण पर्वत करूं नये । हीनाचें रुण घेऊं नये। 
गोहीविण जाऊं नये । राजद्‌वारा ॥२०॥ 


लटिकी जाजू घेऊं नये । सभेस लटिकें करूं नये। 
आदर नस्तां बोलों नये । स्वभाविक ॥२१॥ 


आळसें सुख मानूं 
शोधल्याविण करूं 
सुखा आंग देऊं 
कष्ट करितां त्रासों 


सभेमध्ये लाजों 
पैज होड घालूं 





आपण कुणाला शब्द दिला तर तो कधी विसरू नये. 
योग्य वेळी बळाचा उपयोग केल्याखेरीज राहू नये. 
आपण करून दाखविल्याखेरीज दुसऱ्याचा कधी तिरस्कार 
करू नये. (१२) 
आळसात कधीही सुख मानू नये. कुणाची चहाडी 
करण्याचे कधी मनातही आणू नये. सर्व प्रकारे उलटसुलट 
विचार करूनच कोणतेही कार्य करवे. (१३) 
देहाचे फार चोचले करू नयेत. पुरुषाने प्रयत्न 
करणे कधीही सोडू नये. निरंतर कष्ट करावे लागले तरी 
त्रासू नये. (१४) 
सभेमध्ये लाजू नये किंवा बाष्कळपणे वटवट 
करू नये, कुठल्याही परिस्थितीत पैजा मारू नये. (१५) 
फार चिंता करू नये. निष्काळजीपणे राहू नये. 
परस्त्रीकडे कधीही पापबुद्धीने पाहू नये. (१६) 
शक्यतो कुणाकडून उपकार घेऊ नये. काही 
कारणाने घ्यावा लागला तर तो फेडल्याशिवाय राहू नये. 
परपीडा अथवा विश्‍वासघात कधीही करू नये.(१७) 
कधी अस्वच्छ, अशुद्ध राहू नये. मलिन वस्त्रे नेसू 
नयेत किंवा कुणी बाहेर जाण्यास निघाला असेल, तर 
*कोठे जातोस' असेही कधी विचारू नये. (१८) 
आपल्या अंत:करणाची विशालता, औदार्य कधी 
सोडू नये. दुसऱ्याच्या आधीन होऊन राहू नये ब आपला 
भारही दुसऱ्या कुणावर कधी घालू नये. (१९) 
लेखी कागदपत्राशिवाय कधी देण्याघेण्याचा व्यवहार 
करू नये. नीच माणसांकडून कधी कर्ज घेऊ नये. साक्षी- 
पुरव्याशिवाय राजदरबारी-कोर्ककचेरीत कधी जाऊनये. (२०) 
कुणावरही खोटा आरोप करू नये. सभेस खोटे 
ठरवू नये. जेथे आपल्याविषयी आदर नसेल तेथे 
स्वाभाविकपणे बोलायला जाऊ नये. (२९१) 


षद 


आदखणेपण करूं 
अवनीतीनें वर्ता 


बहुत अन्न खाऊं 
बहुत दिवस राहों 


दशक ९२: समास २ 


नये । अन्यायेंबिण गांजूं नये। 
नये । आंगबळें ॥२२॥ 


नये । बहुत निद्रा करूं नये। 
नये । पिसुणाचेथें ॥ २३॥ 


आपल्याची गोही देऊं नये । आपली कोर्ती वर्णू नये। 


आपलें आपण हासों नये । गोष्टी सांगोनी 


धूप्रपान घेऊं 
बहुचकासीं करूं 


कामेंबिण राहो 

आसुदें अन्न सेऊं 
तोंडीं सीबी असों 
उणें अंगीं संचारों 
देखिली वस्तु चोरू 
जिवलगांसी करूं 


येकाचा घात करूं 
अप्रमाण वर्तो 


चाहाडी चोरी धरूं 
मागें उणें बोलों 
समई यावा चुकों 
वैरियांस दंडूं 

अल्पधनें माजों 
मर्यादेविण चालों 


मूर्खासी संमंध पडो 
दुश्चितपणें विसरों 


स्नानसंध्या सांडूं 
अनाचार मांडूं 


हरिकथा सांडूं 
परमार्थास मोडू 


देवाचा नवस बुडऊं 
भलतें भरी शभरों 


॥२४॥ 


नये । उन्मत्त द्रव्य सेऊं नये। 


नये । मैत्री कदा  ॥ २५॥ 
नये । नीच उत्तर साहों नये। 
नये । बडिलांचेंहि ॥२६॥ 
नये । दुसऱ्यास देखोन हांसों नये । 
नये । कुळवंताचे । ॥ २७॥ 
नये । बहुत कृपण होऊं नये। 
नये । कळह कदा ॥ २८॥ 
नये । लटिकी गोही देऊं नये। 
नये । कदाकाळीं ॥२९॥ 
नये । परद्वारा करू नये| 
नये । कोणीयेकाचें ॥३०॥ 
नये । सत्वगुण सांडूं नये। 
नये । शरण आलि्यां ॥३१॥ 
नये । हरिभक्तीस ल्मजों नये। 
नये । पवित्र जनीं ॥ ३२॥ 
नयें । अंधारी हात घालू नये। 
नये । वस्तु आपुली ॥ ३३॥ 
नये । कुळाचार खंडू नये। 
नये । चुकुरपणें ॥ ३४॥ | 
नये । निरूपण तोडूं नये! 
नये । प्रपंचबळें ॥ ३५॥ 


नये । आपल्मा धर्म उडऊं नये। 
नये । बिचारेंबिण 





॥ ३६॥ । पडून भलतेसलते करू नये. 


दासबोध 


कुणाचाही मत्सर करू नये, उगीच अन्यायाने 
कुणालाही छळू नये. शरीरबळाच्या जोरावर कधीही 
अन्यायाने वागू नये. (२२) 
अती आहार घेऊ नये. फार झोपही काढू नये. दुष्ट 
माणसाच्या घरी कधी फार दिवस राहू नये. (२३) 
केवळ आपला माणूस असे समजून त्याच्यासाठी 
साक्ष देऊ नये. आपली कौर्ती आपणच वर्णन करून 
सांगू नये. गोष्टी सांगताना आपणच हसू नये. (२४) 
धूम्रपान करू नये. मादक पदार्थाचे सेवन करू 
नये. वाचाळाशी मैत्री करू नये. (२५) 
कामाशिवाय कधी मोकळे बसू नये. नीच उत्तर 
सहन करू नये. वडिलांचे असले तरी आयते अन्न 
कधी खाऊ नये. (२६) 
तोंडात शिवी नसावी. दुसऱ्याला पाहून त्याचा 
उपहास करून हसू नये. चांगल्या कुळातील माणसांचे 
अंगी उगीच कमीपणा चिकटवू नये. (२७) 
जी वस्तू दिसेल ती चोरू नये, अत्यंत कृपण होऊ 
नये. आपल्या जिवलगांशी कधी भांडण करू नये. (२८) 
कोणाचाही घात करू नये. खोटी साक्ष देऊ नये. 
अमर्याद वर्तत कधीही करू नये. (२९) 
कुणाची चहाडी करू नये, कुठलीही चोरी करू 
नये. परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये व कुणाचेही पाठीमागे 
त्याची निंदा करू नये. (३०) 
प्रसंगी धैर्य दाखविण्यास चुकू नये. सत्त्वगुण 
कधी सोडू नये. शत्रू जर शरण आला तर त्यास कधी 
दंड देऊ नये. (३१) 
थोड्याशा ऐश्वर्याने उन्मत्त होऊ नये. हरिभक्ती 
करण्यास कधी लाजू नये. पवित्र लोकांत वाटेल तसे 
अमर्याद वागू नये. (३२) 
मूर्खाशी मैत्री करण्यास जाऊ नये. अंधारात कधी हात 
घालूनये. वेंधळेपणाने आपली वस्तू कुठेही विसरूनये. (३३) 
स्त्रानसंध्या (नित्यकर्म) सोडू नये. कुळाचारात 
खंड पडू देऊ नये. कष्यस घाबरून आळसाने अनाचार 
करू नये. (३४) 
हरिकथेचे श्रवण, कीर्तन सोडू नये. अध्यात्मनिरूपण 
टळू नये. प्रपंचांत दंग होऊन परमार्थाचा त्याग 
करू नये. (२३५) 
देवाचा नवस फेडण्यास चुकू नये. आपल्या 
धर्माचा त्याग करू नये. विचार न करता भिडेस बळी 
(३६) 


दासबोध दशक २ : 


निष्ठुपण धरू नये । जीवहत्या करूं नये। 
पाऊस देखोन जाऊं नये । अथवा अबकाळीं॥ ३७॥ 


सभा देखोन गळों नये । समई उत्तर टळों नये। 
धिःकारितां चळों नये । धारिष्ट आपुलें ॥ ३८॥ 


गुरुविरहित असों नये । नीच यातीचा गुरु करूं नये। 
जिणें शाश्‍वत मानूं नये । वैभवेंसीं ॥ ३९॥ 


सत्य मार्ग सांडूं नये । असत्य पंथें जाऊं नये। 


कदा अभिमान घेऊं नये । असत्याचा ॥४०॥ 
अपकीर्ति ते सांडाबी । सदकोर्त  बवाढवावी। 
विवेकें दुढ  धराबी । वाट सत्याची ॥ ४१॥ 


नेघतां हे उत्तम गुण । तें मनुष्य अवलक्षण। 





ऐक तयांचे लक्षण । पुढिलीये समासी ॥ ४२॥ 


समास ३ ५७ 
निष्ठुरपणा करू नये, कुणाही जीवाची हत्या करू 
नये. फार पाऊस पडत असता किंवा अयोग्य वेळी कुठे 
जाऊ नये. (३७) 
सभा पाहून गडबडून जाऊ नये. वेळप्रसंगी उत्तर 
देण्याचे टाळू नये. कुणी धिक्कार केला तरी आपले धैर्य 
चळू देऊ नये. (३८) 
गुरूवाचून राहू नये पण हलक्या जातीचा गुरू करू 
नये. वैभवाच्या योगे आयुष्य ही शाश्‍वत टिकणारी वस्तू 
आहे असे समजू नये. (३९) 
सत्यमार्ग कधीही सोडू नये. खोट्या मार्गाने कधी 
जाऊ नये व खोट्याचा अभिमानही बाळगू नये. (४०) 
अपकीर्ती कधीही होऊ देऊ नये. सत्कीर्ती 
वाढवावी. विचारपूर्वक नेहमी सत्याचीच वाट दृढ 
धरावी. (४१) 
हे उत्तम गुण जो घेत नाही, तो मनुष्य अवलक्षणी 
समजावा. पुढील समासात अशा अवलक्षणी माणसाचे 
वर्णन ऐका. (४२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उत्तमलक्षणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक २ : 


(_) (_) 


समास ३ 


कुविद्यालक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका कुविद्येचीं लक्षणें । अति हीनें कुलक्षणें। 
त्यागार्थ बोलिली ते श्रवणें । त्याग घडे ॥९॥ 


ऐका कुविद्येचा प्राणी । जन्मा येऊन केली हानी । 
सांगिजेल येही लक्षणीं । वोळखावा ॥२॥ 


कुविद्येचा प्राणी असे । तो कठिण निरूपणें त्रासे । 
अवगुणाची समृद्धि असे । म्हणौनियां ॥३॥ 


श्ल्रेक 
दंभो दर्पो$भिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌॥ 


काम क्रोध मद मत्सर । लोभ दंभ तिर्स्कार। 





गर्व ताठा अहंकार । दूवेष विषाद विकल्पी॥ ४॥ 


आता कुविद्येची अति हीन अशी कुलक्षणे, 
त्यांचा त्याग करावा म्हणून वर्णन करून सांगतो, 
ती ऐकावी. (१) 

आता कुविद्येचा प्राणी कसा ओळखावा ते त्याची 
जी लक्षणे वर्णन करतो त्यावरून कळेल. त्याने जन्मास 
येऊन स्वत:चे अत्यंत नुकसान करून घेतलेले असते. (२) 

कुविद्येचा जो मनुष्य असतो, त्याच्या ठिकाणी 
अवगुणाची खाण असल्याने अवघड निरूपणाने तो 
त्रासून जातो. (३) 

अर्थ--दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरपणा 
ही आसुरी संपत्तीची लक्षणे आहेत. काम, क्रोध, मद, 
मत्सर, लोभ, दंभ, तिरस्कार, गर्व, ताठा, अहंकार, द्वेष, 
विषाद, विकल्प, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिंता, 
अहंता, कामना, भावना, असूया, अविद्या, (लोकेषणा, 
वित्तेषणा, दारेषणा किंबा कुणी म्हणतात पुत्रेषणा या) 
तीन ईषणा, वासना, अतृप्ती, आसक्ती, इच्छा, वांछा, 


५८ दशक २ 
आशा ममता तृष्णा कल्पना । 

चिंता अहता कामना भावना । का 

असूया अविद्या ईषणा वासना । अतृप्ती लोलंगता ॥५॥ 


इछ्या वांछ्या चिकिठ्या निंदा । 
आनित्य ग्रामणी मस्ती सदा । 
जाणीव अवज्ञा विपत्तीआपदा । दुर्वृत्ती दुर्बासना 


स्पर्धा खटपट आणी चटपट । 
तऱ्हे झटपट आणी वटवट । 
सदा खटखट आणी लटपट । परम वेथा कुविद्या॥ ७॥ 


॥६॥ 


गा आणी कुलक्षण । अशक्त आणी दुर्जन । 
आणी कृपण । आतिशयेंसीं ॥८॥ 


आळसी आणि खादाड । दुर्बळ आणी ल्मताड। 
तुटक आणी ल्मबाड । आतिशयेंसीं ॥९॥ 
प आणी तपीळ । वेडे आणी वाचाळ 

क$ आणी तोंडाळ । आतिशयेंसी  ॥१०॥ 


नेणे आणी नायके ।न ये आणी न सीके। 
न करी आणी न देखे । अभ्यासदृष्टी ॥११॥ 


अज्ञान आणी अविस्वासी । छळबादी आणी दोषी। 
अभक्त आणी भक्तांसी । देखो सकेना ॥१२॥ 


पापी आणी निंदक । कष्टी आणी घातक। 
दुःखी आणी हिंसक । आतिशयेंसी  ॥ १३॥ 


हीन आणी  कृत्रिमी । रोगी आणी कुकर्मी। 
आचंगुळ आणी अधर्मी । वासना रमे ॥ ९४॥ 


हीन देह आणी ताठा । अप्रमाण आणी फांटा। 
बाष्कळ आणी करंटा । विवेक सांगे ॥ १५॥ 


लंडी आणी उतममत्त । निकामी आणी डुल्लत। 
भ्याड आणी बोलत । पराक्रमु ॥१६॥ 


कनिष्ठ आणी गर्विष्ठ । नुपरतें आणी नष्ट। | 


द्वेषी आणी  धभ्रष्ट। आतिशयेंसीं 


अभिमानी आणी निसंगळ । बोडगस्त आणी खळ।॥ 
दंभिक आणी अनर्गळ । आतिशयेंसी  ॥१८॥ 


वोखटे आणी विकारी । खोटें आणी अनोपकारी। 
अवलक्षण आणी धि:कारी । प्राणिमात्रांसी ॥ १९॥ 


॥ १७॥ 


: समास ३ 





दासबोध 


चिकित्सा, निंदा, अनीती, गावगुंडपणा करणे, सदा मस्तीत 
राहणे, जाणीव, अवज्ञा, विपत्ती, आपदा, दुर्वृत्ती, दुर्वासना, 
स्पर्धा, खटपट आणि लटपट, तर्‍हेवाईकपणा, झटपट काम 
उरकण्याची घाई, वटबट करणे, सदा तक्रार करण्याचा 
स्वभाव, कसे तरी काम उरकणे, ही सर्व कुविद्येची लक्षणे 
असून कुविद्या हा एक भयंकर रोगच आहे. (४--७) 

कुविद्येचा माणूस कुरूप आणि कुलक्षणी, अशक्त 
आणि दुर्जन, दरी असून अतिशय कंजूष असतो. (८) 

तो आळशी आणि खादाड असतो व दुर्बळ असूनही 
उर्मट व अत्यंत लबाड आणि फटकून वागणारा असतो. (९) 

तो मूर्ख असून तापट, वेडा असून वाचाळ, खोट 
असूनही अतिशय तोंडाळ असतो. (१०) 

स्वत:ला काही कळत नाही, तरी दुसर्‍याचे ऐकत 
नाही. स्वतःस काही येत नाही आणि कुणी शिकवू 
लागले तर शिकतही नाही. स्वत: काही करत नाही आणि 
कुणी करत असेल तर त्याकडे अभ्यासाच्या दृष्टीने 
पाहातही नाही. (११) 

अज्ञानी असून अविशवासी, लोकांना छळणारा, दोषी, 
अभक्त असून भक्तांचा द्वेष करणारा असतो. (१२) 

'पापी, निंदा करणारा, स्वत: दु:खी-कष्टी असून 
लोकांचा घात करणारा आणि हिंसक, अतिशय क्रूर 
असा असतो. हीन बुद्धीचा असून दुसऱ्याची नक्कल 
करणारा, रोगी असून कुकर्म करणारा, कृपण असूनही 
अधर्मात जो रमतो असा असतो. (१३-१४) 

देह हीन असूनही त्याच्या अंगी गर्व असतो, स्वत: 
अप्रमाण म्हणजे अमर्यादशील असून फाटे फोडणारा 
असतो. अर्थहीन बडबड करणारा, अभागी असून 
दुसऱ्याला विवेकाच्या गोष्टी सांगत असतो. (१५) 

तो भित्रा असून उन्मत्त असतो, कुचकामाचा 
असून ऐट मिरविणारा आणि भ्याड असून पराक्रमाच्या 
बढाया मारणारा असतो. (१६) 

तो कमी दर्जाचा असून गर्विष्ठ असतो, विषयासक्त 
असून नष्ट असतो व अत्यंत द्वेषी आणि भ्रष्ट असतो. (१७) 

अभिमानी असून निर्लज्ज, संकटात सापडलेला असूनही 
दुष्ट, अत्यंत दांभिक आणि मिथ्या बोलणारा असतो. (१८) 

अती लंपट व विकारी, खोट आणि अपकार 
करणारा, अवलक्षणी असूनही प्राणिमात्रांचा धिक्कार 
करणारा असतो. (१९) 


दासबोध 


दशक २: समास ३ 


ष५्९ 





अल्पमती आणी वादक । दीनरूप आणी भेदक॥। 
सूक््म आणी त्रासक । कुशब्दे करूनि ॥२०॥ 


कठिणवचनी कर्कशवचनी । कापट्यवचनी संदेहवचनी । 
दुःखवचनी तीव्रवचनी । क्रूर निष्ठुर दुरात्मा॥ २१॥ 


न्यूनवचनी पैशून्यवचनी । अशुभवचनी अनित्यवचनी। 
द्वेषबचनी अनृत्यवचनी । बाष्कळवचनी धिःकारु ॥ २२॥ 


कपटी कुटिळ गाठ्याळ । कुटे कुचर नट्याळ। 
कोपी कुधन टवाळ । आतिशयेंसी। ॥२३॥ 


तपीळ तामस अविचार | पापी अनर्थी अपस्मार। 
भूत समंधी संचार । आंगीं वसे ॥ २४॥ 


स्त्रीहत्यारा । गोहत्यारा  ब्रह्महत्यारा । 
पितृहत्यारा । महापापी पतित ॥ २५॥ 


आत्महत्यारा 
मातृहत्यारा 


उणें कुपात्र कुतर्की । मित्रद्रोही विस्वासघातकी । 
कृतध्न तल्पकी नारकी । आतित्याई जल्पक॥ २६॥ 


किंत भांडण झगडा कळूहो । 
अधर्म अनराहाटी शोकसंग्रहो । 
चाहाड वबेसनी बिग्रहो । निग्रहकर्ता ॥ २७॥ 
दुबाड आपेसी बोंगळ । चाळक चुंबक लच्याळ। 
स्वार्थी अभिळासी बोढाळ । आदत्त झोड आदखणा॥ १८॥ 


शहठ शुंभ  कातरु । लंड तर्मुंड सिंतरु। 
बंड पाषांड तश्करु । अपहारकर्ता  ॥२९॥ 
धीट सैराट, मोकाट । चाट चावट वाजट। 
थोट उद्धट लंपट । बटवालकुबुद्धी ॥३०॥ 
मारेकरी बरपेकरी । दरवडेकरी  खाणोरी। 
मैंद भोंदु परद्वारी । भुरेकरी चेटकी ॥३१॥ 


निशंक निलाजिर कळभंट । टोणपा लँंद धट उद्धट) 
ठस ठोंबस खट नट । जगभांड विकारी ॥३२॥ 





मंदबुद्धीचा असून वाद घालतो, दीनवाणा असूनही 
मर्मभेदक बोलतो, धूर्त कपटी असून वाईट शब्दाने 
लोकांना त्रास देणारा असतो. (२०) 
तो कठोर वचने बोलणारा, कर्कश आवाजात 
ओरडून बोलणारा, कपटी वचने बोलणारा व संशययुक्‍्त 
बोलणारा, मर्मभेदक, लोकांना दु:ख होईल असे टोचून 
बोलणारा, अत्यंत क्रूर, निष्ठुर दुरात्माच असतो. (२१) 
तो दुसऱ्याचे न्यून उघड करणारा, लावालावी 
करणारा, चहाडखोर, अशुभ शब्द बोलणारा, बोलणे 
फिरविणारा, द्वेषयुक्त, असत्य भाषण करणारा व बाष्कळपणे 
लोकांचा धिक्कार करणारा असतो. (२२) 
तो कपटी, कुटिल, आतल्या गाठीचा, मनातल्या 
मनात कुढणारा, कामचुकार, नष्ट, तापट, वाईट मार्गाने 
द्रव्य मिळविणारा व अत्यंत खाळखोर असतो.(२३) 
तो तापट, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थ करणारा, 
अपस्मारांनी पीडित व ज्याच्या अंगात भूत, समंधादी 
संचारतात असा असतो. (२४) 
तो आत्महत्या, स्त्रीहत्या, गोहत्या, ब्रह्महत्या, 
मातृहत्या, पितृहत्या करणारा अत्यंत पतित आणि 
महापातकी असतो. (२५) 
तो सर्वच बाबतीत उणा म्हणजे कमी दर्जाचा 
असून नालायक, कुतकी, मित्रद्रोही, विश्‍वासघातको, 
कृतघ्न, मात्रागमनी, नरकात जाण्यास योग्य, अघोरी व 
बडबड्या असतो. (२६) 
संशय बाळगणारा, भांडण, झगडा, कलह करणारा, 
अधर्माने, रूढीविरुद्ध वागणारा, सदैव शोक करणारा, 
चहाडखोर, व्यसनी, फूट पाडणारा व लोकांना धाकात 
ठेवणारा असतो. (२७) 
तो हाड, अपयशी, अस्वच्छ, चाळविणारा, कंजूष, 
लोचट, स्वार्थी, अभिलाषी, आसक्त, कवडीचुंबक, 
कोडगा, द्वेष करणारा असतो. (२८) 
तो लबाड, बेअकली, भ्याड, नाही तेथे डोके 
खुपसणारा, ठक, उन्मत्त, पाखंडी, चोर आणि दुसऱ्याच्या 
वस्तू पळविणारा असतो. (२९) 
तो साहसी, स्वैराचारी, मोकाट वागणारा, बडबड्या, 
चावट, वात्रट, कुभांड रचणारा, उद्धट, लंपट, भ्रष्ट व 
कुबुद्धी असतो. (३०) 
तो मारेकरी, लुखरू, दरोडेखोर काळीजखाऊ, 
मैंद, भोंदू, बाहेरख्याली, मोहिनीविद्येने भुलविणारा, 
चेटूक करणारा असतो. (३१) 
तो निःशंक, निलाजरा, भांडकुदळ, टोणपा, गलेलठूु, 
धटिंगण व उद्धट असून नफ्फट, अक्षरशत्रू, शठ, नष्ट, 
साऱ्या जगाशी भांडणारा व विकारी असतो. (२२) 


० दशक २: 


अधीर आळिका अनाचारी । अंध पंगु खोंकलेकरी। 
थोंटा बधिर दमेकरी । तऱही ताठा न संडी॥ ३३॥ 


विद्याहीन  बवैभवहीन । कुळहीन  ल्क्ष्मीहीन। 
शक्तिहीन सामर्थ्यहीन । अदृष्टहीन भिकारी ॥ ३४॥ 
बळहीन कळाहीन । मुद्राहीन दीक्षाहीन । 
लक्षणहीन लावण्यहीन । आंगहीन विपारा ॥ ३५॥ 
युक्तिहीन बुद्धिहीन । आचारहीन विचारहीन। 
क्रियाहीन सत्वहीन । बिवेकहीन संशई ॥३६॥ 
भक्तिहीन भावहीन । ज्ञानहीन  वैराग्यहीन। 
शांतिहीन क्ष्माहीन । सर्वहीन क्षुल्लकु ॥ ३७॥ 


समयो नेणे प्रसंग नेणे । प्रेत नेणे अभ्यास नेणे। 
आर्जव नेणे मैत्री नेणे । कांहींच नेणे अभागी॥ ३८॥ 


असो ऐसे नाना विकार । कुलक्षणाचें कोठार। 
ऐसा कुविद्येचा नर श्रोतीं वोळखावा ॥३९॥ 


ऐसीं कुविद्येचीं लक्षणें । ऐकोनि त्यागचि करणें । 





अभिमानें तऱ्हे भरणे । हें बिहित नव्हे. ॥४०॥ 


समास ४ दासबोध 
तो उतावळ्या स्वभावाचा, हावरा, अनाचारी, आंधळा, 
पांगळा, खोकलेकरी, थोटा, बहिरा, दमेकरी असा 
रोगजर्जर असूनही ताठा न सोडणारा असतो. (३३) 
तो विद्याहीन, बैभवहीन, कुळहीन, लक्ष्मीहीन, 
शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, अदृष्टहीन भिकारीच असतो. (३४) 
तो बलहीन, कळाहीन, मुद्राहीन, दीक्षाहीन, लक्षणहीन, 
लावण्यहीन, अंगहीन कुरूप असा असतो. (३५) 
तो युक्तिहीन, बुद्धिहीन, आचारहीन, विचारहीन, 
क्रियाहीन, सत्त्वहीन, विवेकहीन, संशयी असतो. (३६) 
तो भक्तिहीन, भावहीन, ज्ञानहीन, वैराग्यहीन, शांतिहीन, 
क्षमाहीन सर्वच प्रकारे हीन, अगदी क्षुद्र, असा असतो. (३७) 
त्यास वेळप्रसंग कळत नाही, प्रयत्न करणे जमत 
नाही, अभ्यास जमत नाही, आर्जवाने वागता येत नाही, 
कुणाशी मैत्री करता येत नाही, त्या अभाग्यास काहीच 
करणे जमत नाही. (३८) 
असो, याप्रमाणे नाना विकार ज्याच्या ठिकाणी 
आहेत, जो कुलक्षणाचे जणू कोठारच आहे, तो कुविद्येचा 
नर आहे, असे श्रोत्यांनी ओळखावे. (३९) 
याप्रमाणे येथे कुविद्येची जी लक्षणे सांगितली आहेत, 
त्यांचा त्याग करावा हेच बरे! अभिमानाने हट्टास पेटून ही 
बाईट लक्षणे न सोडण्याच्या भरीस पडणे योग्य नाही. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' कुविद्यालक्षणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक २ : 


(1 3 
समास ४ 


भक्तिनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


नाना सुकृताचें फळ। तो हा नरदेह केवळ! 
त्याहिमधें भाग्य सफळ । तरीच सन्मार्ग लागे॥ १॥ 


नरदेही विशेष ब्राह्मण । त्याहीवरी  संध्यास्नान । 
सद्ठासना  भगवद्धजन । घडे पूर्वपुण्ये ॥२॥ 


भगवद्‌्भक्ति हे उत्तम । त्याहीवरी  सत्समागम। 
काळ सार्थक हाचि परम । लाभ जाणावा ॥३॥ 


प्रेमप्रीतीचा 
हरिकथा 


सद्भाव । आणि भक्तांचा समुदाव। 
मोहोत्साव । तेणें प्रेमा दुणावे ॥४॥ 


अनेक जन्मांच्या पुण्याईचे फळ म्हणूनच केवळ 
नरदेहाची प्राप्ती होते. त्यातही फार मोठे भाग्य उदयास 
आले, तरच मनुष्य सन्मार्गास लागतो. (१) 
नरदेहातही विशेषेकरून ब्राह्मण कुळात जन्म 
लाभणे, संध्यास्त्रान इत्यादी नित्यकर्मे व्यवस्थित करण्याची 
बुद्धी होणे व उत्तम वासना राहून हातून भगवद्‌भजन 
घडणे, हे सर्व पूर्वपुण्याेच होऊ शकते. (२) 
भगवद्‌भक्ती करणे हे उत्तम आहेच. त्यांतही 
संतांचा सहवास लाभून काळ सार्थकी लागत असेल, तर 
हा फारच मोठा लाभ जाणावा. (३) 
हृदयात भगवंताबद्दल विशुद्ध प्रेमभावना असेल व 
त्यात भगवद्‌्भक्तांचा समुदाय जमून त्या महोत्सवात 
हरिकथाश्रवण घडले तर त्यायोगे भगवत्प्रेम दुणावते. (४) 


दासबोध दशक २: 


नरदेही. आल्ियां येक । कांहीं करावें सार्थक। 
जेणें पाविजे परलोक । परम दुल्लभ जो ॥५॥ 


विधियुक्त  ब्रह्मकर्म । अथवा दया दान धर्म। 
अथवा करणें सुगम । भजन भगवंताचें ॥६॥ 


अनुतापें करावा त्याग । अथवा करणें भक्तियोग। 
नाहीं तरी धरणें संग | साधुजनाचा ॥७॥ 


नाना शास्त्रें धांडोळावीं । अथबा तीर्थे तरी करावीं । 
अथवा पुरश्वरणें बरवी । पापक्षयाकारणें ॥८॥ 


अथवा कौोजे परोपकार । अथवा ज्ञानाचा विचार। 


निरूपणीं सारासार । विवेक करणें ॥९॥ 
पाळावी वेदांची आज्ञा । कर्मकांड उपासना । 
जेणें होईजे ज्ञाना । अधिकारपात्र ॥१०॥ 


काया वाचा आणि मनें । पत्रें पुष्पें फळें जीवनें। 
कांही तरी येका भजनें । सार्थक करावे. ॥११॥ 


जन्मा आल्याचे फळ । कांही करावें सफळ। 
ऐसें न कारितां निर्फळ । भूमिभार होये ॥१२॥ 


नरदेहाचें 
यथानुशक्त्या 


उचित । कांहीं करावें आत्महित। 
चित्तवित्त । सर्वोत्तमीं लावावें॥ १३॥ 


हें कांहींच न धरी जो मनीं । तो मृत्यप्राय वर्त जनीं । 
जन्मा येऊन तेणें जननी । वायांच कष्टविली॥ १४॥ 


नाहीं संध्या नाहीं स्नान । नाही. भजन देवतार्चन। 
नाहीं मंत्र जप ध्यान । मानसपूजा ॥१५॥ 


नाहीं भक्ति नाहीं प्रेम । नाहीं निष्ठा नाहीं नेम। 
नाहीं देव नाहीं धर्म । अतीत अभ्यागत ॥१६॥ 


नाहीं सदबुद्धि नाहीं गुण । नाहीं कथा नाहीं श्रवण । 
नाहीं अध्यात्मनिरूपण । ऐकिले कदा ॥ १७॥ 





समास ४ ६१ 


नरदेह प्राप्त झाला असता त्याचे सार्थक करण्याचा 
प्रयत्न करावा, म्हणजे परम दुर्लभ जो परलोक त्याची 
प्राप्ती होते. (५) 
त्यासाठी ब्रह्मकर्म विधियुक्त करवे अथवा दुसऱ्यावर 
दया करावी, दानधर्मादी करावे व सर्वांत सोपे साधन 
म्हणजे भगवंताचे भजन करावे. (६) 
पशचात्तापाने संसाराचा त्याग करावा अथवा 
भक्तियोगाचे आचरण करवे. नाही तर निदान साधुपुरुषाच्या 
संगतीत राहावे. (७) 
अनेक शास्त्रांचा सखोल अभ्यास करावा किंवा 
तीर्थयात्रा कराव्या किंवा निदान पापक्षय व्हावा म्हणून 
उत्तम मंत्रांची पुरश्‍चरणे तरी करावीत. (८) 
अथवा परोपकार करावा किंवा ज्ञानासंबंधी विचार 
करावा किंवा ऐकलेल्या निरूपणातून सारासार विवेक 
ग्रहण करावा. (९) 
वेदांची आज्ञा पाळावी व ज्ञानाच्या अधिकारास 
पात्र होण्यासाठी कर्ममार्ग उपासना यांचे व्यवस्थित 
आचरण करावे. (१०) 
काया, वाचा आणि मनाने, जी सामग्री प्राप्त होईल 
त्याने पाने, फुले, फळे अथवा जल यांनी भगवंताचे पूजन, 
भजन करून आपल्या जीवनाचे सार्थक करावे. (११) 
नरजन्मास आल्यासारखे काही ना काही साधन करून 
तो जन्म सार्थकी लावावा. असे जर केले नाही, तर जन्म वाया 
जाऊन आपण केवळ पृथ्वीला भारभूत होऊन राहतो. (१२) 
नरदेहाचा यथोचित उपयोग करून आत्महित साधावे. 
आपापल्या कुवतीस अनुसरून आपले चित्त व वित्त त्या 
सर्वोत्तमाचे-भगवंताचे चरणी समर्पित करावे. (९१३) 
यापैकी जो काहीच करीत नाही, तो जगात जिवंत 
असूनही मेल्यासारखाच जाणावा. जन्मास येऊन त्याने आपल्या 
मातेला उगीचच कष्ट दिले असे म्हणावे लागते. (१४) 
अशी माणसे, स्त्रान, संध्या, भजन, देवतार्चन, मंत्रजप, 
ध्यान वा मानसपूजा काहीच करीत नाहीत. (१५) 
ती भक्‍ती करीत नाहीत, भगवंतावर प्रेम करीत 
नाहीत, त्यांची कुठेही निष्ठा नसते. ती कुठलाही नेम 
पाळीत नाहीत, देव नाही, धर्म नाही, भोजनसमयी आलेल्या 
अतिथीचा सत्कार, अन्नदान करीत नाहीत. (९१६) 
त्यांच्या ठिकाणी सदूबुद्धी नसते, उत्तम गुण 
नसतात, ते कोर्तन, श्रवण, किंवा अध्यात्मनिरूपण 
यांपैकी काहीही करत नाहीत. (१७) 


६२ 


दशक २: समास ४ 


दासबोध 





नाहीं भल्यांची संगती । नाहीं शुद्ध चित्तवृत्ती । 
नाहीं कैवल्याची प्राप्ती । मिथ्यामदें ॥१८॥ 


नाहीं नीति नाहीं न्याये । नाहीं पुण्याचा उपाये । 
नाहीं परत्रीची सोये । युक्‍तायुक्‍त क्रिया॥ १९॥ 


नाहीं विद्या नाहीं वैभव । नाहीं चातुर्याचा भाव । 
नाहीं कळा नाहीं लाघव । रम्यसरस्वतीचे ॥२०॥ 


शांती नाहीं क्ष्मा नाहीं । दीक्षा नाहीं मीत्री नाहीं। 
शुभाशुभ कांहींच नाहीं । साधनादिक  ॥२१॥ 


सुचि नाहीं स्वधर्म नाहीं । आचार नाहीं विचार नाहीं । 
आस्त्र नाहीं परत्र नाहीं । मुक्‍त क्रिया मनाची॥ २२॥ 


कर्म नाहीं उपासना नाहीं । ज्ञान नाहीं वैराग्य नाहीं। 
योग नाहीं धारिष्ट नाहीं । कांहींच नाहीं पाहातां॥ २३॥ 


उपरती नाहीं त्याग नाहीं । समता नाहीं लक्षण नाहीं। 
आदर नाहीं प्रीति नाहीं । परमेश्‍वराची । ॥ २४॥ 


परगुणाचा संतोष नाहीं । परोपकारें सुख नाहीं। 
हरिभक्तीचा लेश नाहीं । अंतर्यामी ॥ २५॥ 


ऐसे प्रकारीचे पाहातां जन । ते जीतचि प्रेतासमान । 
त्यांसी न करावे भाषण । पवित्र जनीं ॥२६॥ 


पुण्यसामग्री पुरती । तयासीच घडे भगवद्धवती । 
जे जे जैसें कारिती । ते पावती तैसेंचि ॥ २७॥ 





ती सज्जनांची संगत करीत नाहीत, त्यांची चित्तशुद्धी 
होत नाही व मिथ्या मदामुळे त्यांना मोक्षाची प्राप्तीही 
होत नाही. (१८) 
ती न्यायाची चाड बाळगत नाहीत. पुण्यप्राप्तीसाठी 
प्रयत्न करीत नाहीत, युक्‍तायुक्‍त क्रियेसंबंधी विचारही 
करीत नाहीत ब परलोकात उत्तम गती मिळावी, 
यासाठीही काही उपाय करीत नाहीत. (१९) 
विद्या, वैभव, चातुर्य, कला, किंबा सुंदर सरस्वतीचा 
वाग्विलास इत्यादी त्यांच्याजवळ काहीच नसते.(२०) 
शांती, क्षमा, दीक्षा म्हणजे एखादे व्रत, नेम पाळणे, 
सजनांशी मैत्री, इत्यादी शुभाशुभ साधनादिक त्यांच्यापाशी 
नसते. (२१) 
पवित्रता, स्वधर्मविचार, उत्तम आचार व विचार, 
इहलोकीचे सार्थक करण्यासंबंधी किंवा परलोकातील 
गतिसंबंधी विचार ते करीत नाहीत. आपल्या मनास 
वाटेल त्याप्रमाणे ते अनिर्बंध रीतीने वागतात. (२२) 
त्यांच्या ठिकाणी कर्म नाही, उपासना नाही, ज्ञान 
नाही, वैराग्य नाही, योग नाही, धैर्य नाही; याप्रमाणे पाहू 
गेल्यास काहीच चांगले आढळून येत नाही. (२३) 
त्यांच्या ठिकाणी विरक्ती, त्याग, समता, उत्तम 
लक्षणे, भगवंताविषयी आदर वा प्रीती या सर्वच 
गोष्टींचा अभाव असतो. (२४) 
लोकांचे गुण पाहून त्यांना संतोष वाटत नाही. 
परोपकाराचे सुख त्यांना माहीत नसते व अंतर्यामी 
हरिभक्तीचा लेशही नसतो. (२५) 
अशा प्रकारचे लोक म्हणजे जिवंत असून प्रेतासमान 
अपवित्र समजावेत व पवित्र लोकांनी त्यांच्याशी भाषणही 
करू नये. (२६) 
जर पूर्वपुण्याचा संग्रह असेल, तर त्या पुण्यवान 
मनुष्याकडूनच भगवद्‌्भक्ती घडते. ज्याचे पूर्व कर्म 
जसे असते, त्याप्रमाणेच त्यांना तसे फळ प्राप्त होत 
असते. (२७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' भक्तिनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


(1 


दासबोध 


दशक २ 


दशक २ : समास ५ 


६३ 


: समास ५ 


रजोगुणलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मुळीं देह  त्रिगुणाचा । सत्त्वरजतमाचा । 


त्यामध्यें सत्त्वाचा । उत्तम गुण  ॥९॥ 
सत्त्वगुणें भगवद्धभक्ती । रजोगुणें पुनरावृत्ती । 
तमोगुणें अधोगती । पाबति प्राणी ॥ २॥ 
श्लोक 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ 
त्यांतहि शुद्ध आणी सबळ । तेहि बोलिजेति सकळ। 
शुद्ध तेंचि जें निर्मळ । सबळ बाधक जाणावें॥ ३॥ 


शुद्धसबळाचें लक्षण । सावध परिसा बिचक्षण। 
शुद्ध तो परमार्थी जाण । सबळ तो संसारिक ॥ ४॥ 


तया संसारिकाची स्थिती । देही त्रिगुण वर्तती। 
येक येतां दोनी जाती । निघोनियां ॥५॥ 


रज तम आणि सत्त्व । येणेंचि चाले जीवित्व। 
रजोगुणाचें कर्तुत्व । दाखऊं आतां. ॥६॥ 


रजोगुण येतां शरीरीं । वर्तणुक कैसी करी। 
सावध होऊनी चुरी । परिसावें ॥७॥ 


माझें घर माझा संसार । देव कैंचा आणिल् थोर। 
ऐसा करी जो निर्धार। तो रजोगुण ॥८॥ 


माता पिता आणि कांता । पुत्र सुना आणि दुहिता। 
इतुकियांची बाहे चिंता । तो रजोगुण ॥९॥ 
बरें खावें बरें जेवावें । बरें ल्यावें बरें नेसावें। 
दुसऱ्याचे अभिळाषाबें । तो रजोगुण  ॥ १९०॥ 


कैंचा धर्म कैंचें दान । कैंचा जप कैंचें ध्यान। 
बिचारीना  पापपुण्य। तो रजोगुण  ॥ ११॥ 


नेणे तीर्थ नेणे व्रत । नेणे अतीत अभ्यागत 
अनाचारी मनोगत । तो रजोगुण  ॥ १२॥ 





हा देह मुळात त्रिगुणांचा आहे. ते तीन गुण म्हणजे 
सत्त्व रज व तमोगुण. त्यामध्ये उत्तम गुण म्हणजे 
सत्त्वगुण होय. (१) 
सत्त्वगुणाने भगवद्‌भक्तीची प्राप्ती होते. रजोगुणामुळे 
पुनरावृत्ती होते, तर तमोगुणामुळे प्राण्यांना अधोगती प्राप्त 
होते. (२) 
अर्थ- सत्त्वगुणप्रधान माणसे श्रेष्ठ अशा वरच्या 
गतीला जातात. रजोगुणप्रधान माणसे मध्ये 
राहतात, तर तमोगुणप्रधान हीन वृत्तीची माणसे 
अधोगतीला जातात. गुणांमध्ये शुद्ध व शबल 
दोन प्रकारचा भेद आहे. शुद्ध ते निर्मळ असते तर 
शबल, अशुद्ध असून बाधक असते. ते सर्व आता 
वर्णन करून सांगतो. (३) 
शुद्ध आणि शबल यांची वर्णने आता सांगतो ती 
सुज्ञांनी सावधपणे ऐकावी. शुद्ध गुण पारमार्थिक असतो 
तर शबल प्रापंचिक असतो. (४) 
त्या प्रापंचिक माणसाची स्थिती कशी असते ते 
ऐका. त्याच्या देहात तिन्ही गुणांचे कार्य चालते. एकाचा 
जोर होतो, तेव्हा दुसरे दोन्ही क्षीण होतात. (५) 
रज, तम आणि सत्त्व या तीन गुणांच्या योगानेच 
जीवननिर्वाह होतो. त्यातील रजोगुणाचे कर्तृत्व येथे 
आता दाखवू या. (६ 
शरीरात रजोगुण प्रबळ होतो, तेव्हा वर्तणूक कशी 
होते, ते चतुर लोकांनी सावध होऊन ऐकावे. (७) 
रजोगुण प्रबळ झाला की तो माणूस **माझे घर, 
माझा संसार. येथे देव थोर म्हणून कुठला आणला'' असे 
निर्धारपूर्वषक म्हणू लागतो. (८) 
तो आईवडील, बायको, मुले, सुना, मुली इतक्यांचीच 
चिंता वाहतो 
रजोगुणी माणसाची वृत्ती बरे खावे, बरे जेवावे, बरे 
ल्यावे, बरे नेसावे एवढेच नव्हे, तर दुसऱ्याच्या वस्तूंचीही 
अभिलाषा बाळगावी, अशा प्रकारची असते. (१०) 
कसला आल्य आहे धर्म, कसले दान, कसला जप 
आणि कसले ध्यान, असे म्हणून जो पापपुण्याचा विचार 
करीत नाही, तो रजोगुण होय. (११) 
र्जोगुण तीर्थ, व्रत, अतिथि-अभ्यागत तर जाणतच नाही 
उलट त्याची मनोवृत्ती अनाचाराकडे झुकणारी असते. (१२) 


दड दशक २ 


संचित । मन होये द्रव्यासक्त। 
॥१३॥ 


मी तरुण मी सुंदर। मी बळाढ्य मी चतुर| 
मी सकळांमध्ये थोर । म्हणे तो रजोगुण॥ १४॥ 


धनधान्यांचे 
अत्यंत कृपण जीवित्व । तो रजोगुण 


माझा देश माझा गांव । माझा वाडा माझा ठाव। 
ऐसी मनीं धरी हांब । तो रजोगुण  ॥ १५॥ 


दुसऱ्याचे सर्व जावें । माझेंचि बरें असावें। 
ऐसें आठवे स्वभावें । तो रजोगुण  ॥ १६॥ 


कपट आणी मत्सर । उठे देही तिरस्कार! 
अथवा कामाचा विकार । तो रजोगुण  ॥ १७॥ 


बाळकावरी ममता । प्रीतीनें आवडे कांता। 
त्यरेभ बाटे समस्तां । तो रजोगुण  ॥ १८॥ 


जिवलगांची खंती । जेणें काळें वाटे चित्तीं । 
तेणें काळें सौप्रगती । रजोगुण आल ॥ १९॥ 


संसाराचे बहुत कष्ट। केसा होईल सेवट। 
मनास आठवे संकट। तो रजोगुण  ॥२०॥ 
कां मागें जें जें भोगिलें। तें तें मर्नी आठवलें। 
दुःख अत्यंत वबाटलें। तो रजोगुण  ॥ २१॥ 
वैभव देखोनी दृष्टी । आवडी उपजल्ो पोटीं । 
आशागुणें हिंपुटी । करी, तो रजोगुण ॥ २२॥ 
जें जें दृष्टी पडिलें। तें तें मनें मागितलें। 
लभ्य नस्तां दुःख जालें। तो रजोगुण  ॥ २३॥ 
विनोदार्थी भरे मन । शुंधारिक करी गायेन। 
राग रंग तान मान । तो रजोगुण  ॥ १४॥ 


टवाळी ढवाळी निंदा । सांगणे घडे बेवादा। 
हास्य विनोद करी सर्वदा । तो रजोगुण  ॥ २५॥ 


आळस उठे प्रबळ । कर्मणुकेचा नाना खेळ 
कां उपभोगाचे गोंधळ । तो रजोगुण  ॥ २६॥ 


: समास ५ 





दासबोध 


ज्याच्या घरी धनधान्याचा भरपूर साठा असूनही 
ज्याचे मन द्रव्यासक्‍त असते व जो अत्यंत कंजूष 
असतो, तो रजोगुण होय. (१३) 
मी तरुण आहे, मी सुंदर आहे, मी बलाढ्य आहे, 
मी चतुर आहे. एवढेच नव्हे तर मीच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ 
आहे असे म्हणतो, तो रजोगुण होय. (९४) 
हा माझा देश आहे, हा माझा गाव आहे, हा वाडा 
माझा आहे, हे माझे राहाण्याचे ठिकाण आहे, अशी मनात 
अत्यंत हाव जो बाळगतो, तो रजोगुण होय. (१५) 
दुसर्‍याचे सर्व जावे, पण माझे मात्र सर्व बरे 
असावे, असे स्वाभाविकपणे ज्याच्या मनास वाटते, तो 
रजोगुणच होय. (१६) 
जो कपटी आणि मत्सरी असून दुसऱ्याचा तिरस्कार 
करतो व ज्याच्या ठिकाणी कामविकार प्रबळ असतो, 
तो रजोगुण जाणावा. (१७) 
ज्याची मुलांवर ममता असते, बायकोवर ज्याचे 
फार प्रेम असते व सर्वांविषयी ज्यास लोभ असतो, तो 
रजोगुण होय. (१८) 
ज्या वेळी निकटच्या आप्तस्वकीयांविषयी अत्यंत 
काळजी वाटू लागते, त्या वेळी रजोगुण प्रबळ झाला 
आहे, असे समजावे. (१९) 
संसारात इतके कष्ट आहेत, आता शेवट कसा 
होतो कुणास ठाऊक, असे ज्याच्या मनास संकट वाटते, 
तो रजोगुणच होय. (२०) 
किंवा पूर्वी जे जे काही भोगावे लागले, त्याची 
मनात आठवण येऊन ज्याला अत्यंत दुःख होते, तो 
रजोगुणच होय. (२१) 
दुसऱ्याचे वैभव दृष्टीस पडल्यावर ज्याला आपल्यालाही 
तसे प्राप्त व्हावे अशी आवड उत्पन्न होते आणि त्या 
आशेच्या योगाने जो कष्टी होतो, तो रजोगुण जाणावा. (२२) 
जे जे दृष्टीस पडते, ते ते लगेच मनाला हवेसे 
वाटते, पण ते मिळण्यासारखे नसेल तर ज्यायोगे दु:ख 
होते, तो रजोगुण जाणावा. (२३) 
ज्याचे मन हास्यविनोदाच्या योगे प्रसन्न होते, जो 
शृंगारिक गाणी गातो, ज्याला राग, रंग, तान, मान यात 
रस असतो, तो रजोगुण. (२४) 
व्यंगोक्ती, थट्टामस्करी, निंदा करणे ब वादविवाद 
करणे ज्याला आवडते, जो सर्वदा हास्यविनोद करीत 
असतो, तो रजोगुणच. (२५) 
ज्याच्या ठिकाणी अत्यंत आळस असतो, जो 
करमणुकीसाठी नाना प्रकारचे खेळ खेळतो व जेथे व्यसनांचा 
गोंधळ चालू असतो, तो रजोगुण जाणावा. (२६) 


दासबोध दशक २ : 
कळावंत बहुरूपी । नटावलोकी साक्षेपी । 
नाना खेळीं दान अर्पी । तो रजोगुण  ॥ २७॥ 


उमत्त द्रव्यावरी अति प्रीती । ग्रामज्य आठवे चित्तीं। 
आवडे नीचाची संगती । तो रजोगुण  ॥ २८॥ 


तशकरविद्या जीवीं उठे । परन्यून बोलावें वाटे। 


नित्यनेमास मन विटे। तो रजोगुण  ॥ २९॥ 
देवकारणीं लाजाळु । उदरालागी कष्टाळु। 
प्रपंची जो स्नेहाळ । तो रजोगुण  ॥३०॥ 


गोडग्रासी  आळकेपण । अत्यादरें पिंडपोषण। 
र्जोगुणें उपोषण । केलें न बचे ॥ ३१॥ 


शृंगारिक तें आवडे । भक्ती वैराग्य नाबडे। 
कळालघधवीं पवाडे । तो रजोगुण  ॥३२॥ 


नेणोनियां 
बळात्कारें घाली जन्मा । तो रजोगुण 


परमात्मा । सकळ पदार्थी प्रेमा । 
॥३३॥ 


असो ऐसा रजोगुण । लोभे दावी जन्ममरण। 
प्रपंची तो सबळ जाण । दारुण दु:ख भोगवी॥ ३४॥ 


आतां रजोगुण हा सुटेना । संसारिक हें तुटेना । 
प्रपंची गुंतली वासना । यास उपाय कोण॥ ३५॥ 


उपाये येक भगवद्धक्ती । जरी ठाकेना विरक्‍्ती। 
तरी येथानुशक्‍्ती । भजन करावें ॥३६॥ 


काया वाचा आणि मनें । पत्रें पुष्पें फळें जीवनें। 
ईश्वरी अर्पूनियां मनें । सार्थक करावें. ॥ ३७॥ 


येथानुशक्‍्ती  दानपुण्य । परी भगवंती अनन्य । 
सुखदुःखें परी चिंतन । देवाचेंचि करावें ॥३८॥ 


आदिअंती येक देव । मध्येंचि लाविली माव। 
म्हणोनियां पूर्ण भाव । भगवंती असावा ॥ ३९॥ 


ऐसा सबळ रजोगुण । संक्षेपें केलें कथन। 
आतां शुद्ध तो तूं जाण । परमार्थिक ॥ ४०॥ 





"०! दासबोध ( मराठी )--3 


समास ५ ६५ 
जो कलावंत असतो, बहुरूप्याप्रमाणे नाना सोंगे 
घेतो, नाटकाचा जो शौकीन असतो, नाना प्रकारच्या 
खेळांवर जो पैसे घालवतो, तो रजोगुण जाणावा. (२७) 
मादक किंबा धुंदी, नशा आणणाऱ्या द्रव्याची 
ज्यास अत्यंत आवड असते, विषयासक्‍्ती व गुंडपणा 
याचेच जो चिंतन करतो व ज्याला नीच लोकांची संगती 
आवडते, तो रजोगुण जाणावा. (२८) 
ज्याला चोरीची विद्या शिकावी असे वाटते, 
लोकांचे दोष, कमीपणा बोलून दाखवणे आवडते, 
नित्यनेमाला ज्याचे मन विटते, तो रजोगुण होय. (२९) 
देवाचे कार्य करण्याची ज्याला लाज वाटते, जो पोटसाठी 
वाटेल तितके कष्ट उपसण्यास तयार असतो आणि प्रपंचा- 
विषयी ज्याच्या मनात अत्यंत प्रेम असते, तो रजोगुण. (३०) 
ज्याला गोडधोड पदार्थांची आसक्ती असते, अत्यंत 
आदराने जो देहाचे पोषण करतो आणि ज्यास उपास करणे 
आवडत नाही, तो माणूस रजोगुणी जाणावा. (३९) 
ज्यास शृंगारिक गोष्टींची आवड असते, भक्ती, वैराग्य 
वगैरे मुळीच आवडत नाही व जो रसिकतेने कलागुणांचे 
कौतुक करण्यात प्रवीण असतो, तो रजोगुण. (२३२) 
परमात्म्यास जो जाणत नाही आणि त्यामुळे जो 
सर्व दृश्य पदार्थावरच खरे प्रेम करीत असतो, त्यामुळे 
ज्यास पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो, तो रजोगुण. (३३) 
याप्रमाणे हा रजोगुण आसक्तीमुळे वारंवार जन्ममरण 
भोगायला लावतो व प्रपंचांतही त्याच्या प्राबल्यामुळे 
दारुण दु:ख भोगावे लागते. (३४) 
आता हा रजोगुण तर सुटता सुटत नाही, त्यामुळे 
या संसारचक्रातून सुटका होत नाही. वासना प्रपंचातच 
गुंतून राहते, तरी यावर उपाय काय? (३५) 
त्यावर श्री समर्थ म्हणतात की, यावर भगवद्भक्‍ती 
हा एकच उपाय आहे. आपल्या ठिकाणी जरी वैराग्य 
नसले तरी यथाशक्ती भगवद्‌्भजन करावे. (३६) 
काया, वाचा आणि मनाने, पत्र, पुष्प, फळ अथवा 
'पाणी जे काही उपलक्ध असेल, ते मनाने ईश्वरास 
अर्पण करून जीवनाचे सार्थक करवे. (३७) 
यथाशक्ती दान, पुण्य करीत जावे व कुठल्याही 
परिस्थितीत, सुखात अथवा दुःखात चिंतन देवाचेच 
करावे. भगवंतालाच सदैव अनन्य शरण असावे. (३८) 
या विश्‍वाच्या आदी व अंती एक देवच आहे. 
मध्ये उगीचच ही माया भुलवते. म्हणून पूर्ण भाव एका 
भगवंताच्या ठिकाणीच असावा. (३९) 
शबल रजोगुण हा असा आहे. त्याचे येथे थोडक्यात 
वर्णन केले आहे. आता शुद्ध रजोगुण जो पारमार्थिक 
असतो, तोही तू जाणून घे. (४०) 


६६ 


त्याचे वोळखीचें चिन्ह । सत्त्वगुणी असे जाण। 
तो रजोगुण परिपूर्ण । भजनमूळ ॥४१॥ 


ऐसा रजोगुण बोलिल्म । श्रोतीं मनें अनुमानिल्ा । 


दशक २: समास ६ 





दासबोध 


सत्त्वगुणाच्या वर्णनातच त्याच्या ओळखीची चिन्हे 
सापडतात. तो शुद्ध रजोगुणच भजनाचे मूळ आहे. म्हणून 
तो पूर्णत: जाणून घ्यावा. (४१) 
याप्रमाणे येथे रजोगुणाचे वर्णन केले आहे, ते 
श्रोत्यांनी अनुमानाने जाणून घेतले असेलच. आता पुढे 


आतां पुढें परिसल्म । पाहिजे तमोगुण ॥ ४२॥ | तमोगुणाचे वर्णन केले आहे. तेही श्रवण करावे. (४२) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' रजोगुणलक्षणनाम' समास पाचवा समाप्त. 
[1] (_] 
दशक २ : समास ६ 
तमोगुणलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिला रजोगुण । क्रियेसहित लक्षण| 
आतां ऐका तमोगुण । तोहि सांगिजेळ ॥ ९॥ 


दुःखसंमंध । प्राप्त होतां उठे खेद। 
॥२॥ 


संसारी 
कां अद्भुत आल्म क्रोध । तो तमोगुण 


भरतां । नोळखे माता पिता। 
कांता । ताडी, तो तमोगुण ॥३॥ 


शेरीरी क्रोध 
बंधु बहिण 


दुसऱ्याचा प्राण घ्यावा । आपला आपण स्वयें द्यावा । 


विसरवी  जीवभावा। तो तमोगुण  ॥४॥ 
भरलें क्रोधाचे काविरें। पिश्याच्यापपी बावरे। 
नाना उपाये नावरे। तो तमोगुण  ॥५॥ 
आपल्य आपण शस्त्रपात । परचा करी घात 
ऐसा समय वर्तत। तो तमोगुण ॥६॥ 


डोळां युध्यच्ि पाहावें । रण पडिलें तेथें जावें । 
ऐसें घेतलें जोवें।॥ तो तमोगुण ॥ ७॥ 


पडे। केल निश्चय बिघडे। 
॥८॥ 


अखंड धभ्रांती 
अत्यंत निद्रा आवडे । तो तमोगुण 


जयाची वाड । नेणे कडु अथबा गोड। 
॥९॥ 


क्षुधा 
अत्यंत जो कां मूढ । तो तमोगुण 


1781 दासबोध ( मराठी )--38 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात क्रियेसहित 
रजोगुणाचे लक्षण सांगितले आहे. आता तमोगुणाचे वर्णन 
करतो, तेही ऐका. (१) 
प्रपंचात दु:खाचा प्रसंग आला असता जो अत्यंत 
खेद वाटतो किंवा अत्यंत क्रोध जो अंगात संचारतो, तो 
तमोगुण समजावा. (२) 
जेव्हा शरीरात क्रोधाचा संचार होतो, तेव्हा तो 
आईवडिलांनाही ओळखत नाही. एवढेच नव्हे तर 
भाऊ, बहीण, बायको यांनाही मारू लागतो, तो 
तमोगुण होय. (३) 
दुसर्‍याचा प्राण घ्यावा, किंवा आपला स्वत:चा 
जीव घ्यावा असे वाटून जेव्हा माणुसकीचाही विसर 
पडतो, तेव्हा तो तमोगुण. (४) 
ज्या वेळी क्रोधाचा आवेग येतो, तेव्हा जणू शरीरात 
पिशाच्याचा संचार झाल्यासारखा जो वागतो व नाना उपाय 
करूनही जो आवरत नाही तो तमोगुण. (५) 
प्रसंगी आपण आपल्यालाच शस्त्राने जखम करून 
घ्यावी असे वाटणे किंवा दुसऱ्याचा घात करावा असे 
वाटणे, हा तमोगुणच होय. (६) 
जेव्हा डोळ्यांनी युद्धच पाहावे असे वाटते, जेथे 
युद्ध सुरू असेल तेथे जावे असे मनापासून वाटते, तो 
तमोगुणच असतो. (७) 
ज्याच्या मनात नेहमी गोंधळ माजलेला असतो, 
एखादा निश्‍चय केला तर तो टिकत नाही व ज्याला झोप 
अत्यंत आवडते तो तमोगुण होय. (८) 
ज्याची भूक अनावर असल्याने जो कडू, गोड 
इत्यादी जाणतच नाही, असा जो अत्यंत मूढ असतो, 
तो तमोगुण. (९) 


दासबोध 


प्रीतिपात्र गेलें मरणें । तयालागी जीव देणें। 
स्वयें आत्महत्या करणें । तो तमोगुण  ॥ १०॥ 


किडा मुंगी आणी स्वापद । यांचा करूं आवडे वध। 


अत्यंत जो कृपामंद । तो तमोगुण  ॥ ११॥ 
स्त्रीहत्या बाळहत्या । द्रव्यालागी ब्रह्महत्या । 
करू आवडे गोहत्या । तो तमोगुण  ॥ १२॥ 


बिसाळाचेनि नेटें। वीष घ्यावेंसे वाटे। 
परवध मनीं उठे। तो तमोगुण  ॥ १९३॥ 


अंतरी धरूनि कपट । पराचें करी तळपट। 
सदा मस्त सदा उद्धट । तो तमोगुण  ॥ १४॥ 


कळहो व्हावा ऐसें वाटे । झोंबी घ्यावी ऐसें उठे। 
अंतरी द्वेष प्रगटे तो तमोगुण  ॥ १५॥ 


युध्य देखावे ऐकावें । स्वयें युध्यचि करावें । 


मारावे कीं मरावें। तो तमोगुण  ॥ १६॥ 
मत्सरें भक्ति मोडावी । देवाळयें बविघडावीं। 
फळतीं झाडें तोडावी । तो तमोगुण  ॥ १७॥ 


सत्कर्मे ते नावडती । नाना दोष ते आवबडती। 


पापभय नाहीं चित्तीं । तो तमोगुण  ॥ १८॥ 
ब्रह्मवृत्तीचा उछेद । जीवमात्रांस देणें खेद। 
करूं आवडे अआप्रमाद। तो तमोगुण  ॥ १९॥ 


आग्नप्रळये शस्त्रप्रळये । भूतप्रळये  वीषप्रळये । 


मत्सरें करी जीवक्षये । तो तमोगुण . ॥२०॥ 
परपीडेचा संतोष । निष्ठुरपणाचा हव्यास । 
संसाराचा नये त्रास । तो तमोगुण  1॥ २१॥ 
भांडण लाऊन द्यावें । स्वयें कौतुक पाहावें । 
कुबुद्धि घेतली जीवें । तो तमोगुण  ॥ २२॥ 


प्राप्त जालियां संपत्ति । जीबांस करी यातायाती । 
कळवळा नये चित्तीं । तो तमोगुण  ॥ २३॥ 


-०२] दासबोध ( मराठी )--3 6 


दशक २ : समास ६ 





६७ 


आपल्या अत्यंत प्रेमाचे माणूस मरण पावले 
असता त्या दुःखाने जो स्वतः जीव देण्यास, 
प्रवृत्त होतो, तो तमोगुण होय. (१०) 
ज्याला किडा, मुंगी, श्‍वापदे यांचा वध करणे 
अत्यंत आवडते, ज्याच्याजवळ कृपेचा अभाव असतो 
तो तमोगुण होय. (११) 
ज्याला स्त्रीहत्या, बालहत्या, एवढेच नव्हे तर 
द्रव्याच्या लोभाने ब्रह्महत्या, गोहत्यादी करणे आवडते तो 
तमोगुण जाणावा. (१२) 
नेहमी विष घेणाऱ्या माणसाच्या संगतीने ज्याला 
स्वतःही विष घ्यावेसे वाटते व जो दुसर्‍याचा वध 
करण्याची इच्छा करतो, तो तमोगुण होय. (१३) 
जो मनात कपट धरून दुसऱ्याचा 
सत्यानाश करण्याची इच्छा धरतो, जो सदा मस्त आणि 
उद्धट असतो, तो तमोगुण समजावा. (१४) 
कुणाशी तरी भांडावे, कुणाशी तरी झोंबी घ्यावी 
असे वाटणे व अंतरात दुसऱ्याबद्दल द्वेष प्रगट होणे, हे 
तमोगुणाचे कार्य होय. (१५) 
युद्ध डोळ्यांनी पाहावे, कानांनी युद्धाच्या वार्ता ऐकाव्या, 
एवढेच नव्हे, तर स्वत:ही युद्ध करून लोकांना मारावे 
किंवा स्वत: मरावे असे वाटणे हा तमोगुणच. (१६) 
जो कुणी भक्ती करीत असेल त्याच्या भक्तीत 
मत्सराने बाधा आणून ती नष्ट करावी, देवालये पाडावी, 
फळे येणारी झाडे तोडून कावी, असे ज्यास वाटते तो 
तमोगुण होय. (१७) 
ज्याला सत्कर्मे आवडत नाहीत तर नाना दोषच 
आवडतात व ज्याच्या चित्तात पापाचे भय जराही नसते, 
तो तमोगुण होय. (१८) 
ब्राह्मणाचा उदरनिर्वाह ज्यावर चालत असेल ती वृत्ती 
नष्ट करणे ज्यास आवडते, जीवमात्रास दु:ख देणे व अती 
पाप करणेच ज्याला आवडते, तो तमोगुण जाणावा.(१९) 
जो आगी लावतो, शस्त्रांनी लोकांचा घात करतो, जो 
भूतप्रेतबाधा करून लोकांना छळतो, लोकांना विष घालतो, 
मत्सराने लोकांचा जीवही घेतो, तो तमोगुण होय. (२०) 
लोकांना पीडा देण्यात ज्याला संतोष वाटतो, 
निष्ठुरपणाचा जो हव्यास धरतो आणि संसारासाठी कष्ट 
करण्यास जो त्रासत नाही, तो तमोगुणच जाणावा. (२१) 
लोकांमध्ये भांडण लावून द्यावे व स्वत: ती मौज 
पाहावी अशी कुबुद्धी ज्याच्या ठिकाणी असते, तो 
तमोगुणच होय. (२२) 
स्वत:स संपत्ती प्राप्त झाली असताही जो अन्य 
याचक जीवांना कष्ट देतो, ज्याला अंत:करणात थोडाही 
कळवळा येत नाही तो तमोगुणच. (२३) 


६८ दशक २: 


नावडे भक्ति नावडे भाव । नाबडे तीर्थ नावडे देव। 
वेदशास्त्र नलगे सर्व । तो तमोगुण  ॥ २४॥ 


नेम नसे । स्वधर्मी भ्रष्टला दिसे। 
करीतसे । तो तमोगुण  ॥ २५॥ 


स्नानसंध्या 
अकर्तव्य 


जेष्ठ बंधु बाप माये । त्यांचीं वचनें न साहे। 
सीप्रकोपी निघोन जाये । तो तमोगुण  ॥ २६॥ 


उगेंचिखाबें उगेंचि असावें । स्तव्ध॒ होऊन बैसावें। 





कांहींच स्मरेना स्वभावें । तो तमोगुण  ॥ २७॥ 
चेटकविद्येचा अभ्यास । शस्त्रविद्धेचा हव्यास । 
मल्लविद्या व्हावी ज्यास । तो तमोगुण  ॥ २८॥ 
केळे गळाचे नवस । राडिबेडीचे सायास । 
काष्ठयंत्र छेदी जिव्हेस । तो तमोगुण  ॥ २९॥ 


मस्तकीं भदें जाळावें । पोते आंग हुरपळावें। 
स्वयें शस्त्र टोंचून घ्यावें । तो तमोगुण  ॥३०॥ 


देवास सिर बाहावें। कां तें आंग समर्पावें। 
पडणीवरून घालून घ्यावें । तो तमोगुण  ॥३१॥ 


निग्रह करून धरणें॥ कां तें टांगून घेणें। 
देवद्वारी जीव देणें । तो तमोगुण  ॥ ३२॥ 
निराहार उपोषण । पंचाग्नी धूम्रपान । 
आपणास घ्यावें पुरून । तो तमोगुण  ॥ ३३॥ 


सकाम जें कां अनुष्ठान । कां तें वायोनिरोधन । 





अथवा राहावें पडोन । तो तमोगुण  ॥ ३४॥ 
नखें केश वाढवावे । हस्तचे वर्ते करावे। 
अथवा वाग्सुंन्य व्हावें । तो तमोगुण  ॥ ३५॥ 
नाना निग्रहें पिडावें । देहदुःखें चर्फडावें । 
क्रोधे देवास फोडाबें ॥ तो तमोगुण  ॥ ३६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 370) 


समास ६ दासबोध 
ज्यास भक्‍ती आवडत नाही, भाव आवडत नाही, 
तीर्थयात्रा व देवही आवडत नाही व वेदशास्त्रादी ज्यास 
नकोसे वाटते, तो तमोगुणच होय. (२४) 
जो स्त्रानसंध्यादी कुठलाही नेम करीत नाही; 
स्वधर्मापासून जो भ्रष्ट झालेला दिसतो आणि जे करू 
नये तेच जो करतो, तो तमोगुण समजावा. (२५) 
मोठा भाऊ, आईवडील यांचे बोलणे ज्यास सहन 
होत नाही आणि त्यामुळे जो शीप्रकोपी घरच सोडून 
निघून जातो, तो तमोगुण होय. (२६) 
उगीचच खावे, काहीच न करता बसून राहावे, 
ज्याला स्वाभाविकरीत्याच काहीच स्मरत नाही, तो 
तमोगुण जाणावा. (२७) 
जारणमारणादी चेटकविद्येचा जो अभ्यास करतो, 
शस्त्रविद्येचा ज्याला हव्यास असतो आणि मल्लविद्या 
यावी अशी जो इच्छा धरतो, तो तमोगुण होय. (२८) 
जो मानेला गळफास लावून घेण्याचे, निखाऱ्याच्या 
खाईतून चालत जाण्याचे, किंवा देवाच्या नावाने हातात 
बेडी घालण्याचे अथवा काष्ठयंत्राने जीभ कापून घेण्याचे 
नवस करतो, तो तमोगुण. (२९) 
मस्तकावर सख्यांच्या निखाऱ्याचे तप्त खापर जाळावे, 
पेटलेल्या काकड्याने स्वत:चे अंग होरपळून घ्यावे, स्वत:स 
शस्त्र टोचून घ्यावे, हा तमोगुणच जाणावा. (३०) 
आपले मस्तक देवास वाहावे, किंवा एखादा 
अवयव देवास अर्पण करावा अथवा उतरणीवरून शरीर 
लोटून द्यावे, हे सर्व तमोगुणाचे कार्य होय. (३१) 
जो देवाच्या दारी निग्रहाने, हट्टाने धरणे धरतो, 
किंवा स्वत:स टांगून घेतो, किंवा देवद्वारी जीव देतो, 
तो तमोगुण जाणावा. (२३२) 
जो केवळ पाणी पिऊन राहतो, उपोषण करतो, 
अथवा पंचाग्निसाधन म्हणजे चारी बाजूस अग्नकुंडे 
पेटत ठेवून व डोक्यावर तळपणारा सूर्य यांच्यामध्ये 
बसून अनुष्ठान करतो, अथवा धूम्रपानाचे साधन करतो, 
किंवा स्वतःस पुरून घेतो, तो तमोगुणच होय. (३३) 
काही कामना धरून जो अनुष्ठान करतो, किंवा 
प्राणायामाने जो वायूचा निरोध करतो अथवा जो अहोरात्र 
नुसता जमिनीवर पडून राहतो, तो तमोगुण जाणावा. (३४) 
जो नखे, केस वाढवतो, हात वर करून उभा राहातो 
किंवा जो एकदम मौनच राहातो, तो तमोगुणच होय. (३५) 
नाना प्रकारे निग्रह करून देहाला पीडा द्यावयाची 
आणि देहास दु:ख झाले की चरफडायचे व रागारागाने 
देवालाच फोडायचे, हे तमोगुणाचे कार्य असते. (३६) 


दासबोध दशक २: 


देवाची जो निंदा करी । तो आशाबद्धि अघोरी। 
जो संतसंग न धरी । तो तमोगुण  ॥३७॥ 


ऐसा हा तमोगुण । सांगतां तो असाधारण । 
परी त्यागार्थ निरूपण । कांहीं येके  ॥ ३८॥ 


ऐसें वर्ते तो तमोगुण । परी हा पतनास कारण। 
मोक्षप्राप्तीचें लक्षण । नव्हे येणें ॥३९॥ 


केल्या कर्माचे फळ । प्राप्त होईल सकळ। 
जन्म दुःखाचे मूळ । तुटेना कीं ॥४०॥ 


व्हावया जन्माचे खंडण । पाहिजे तो सत्त्वगुण । 
तेचि असे निरूपण । पुढिलिये समासी ॥ ४१॥ 





समास ७ ६९ 
जो आशेने बद्ध झालेला अघोरी माणूस असतो, 
जो देवाची निंदा करतो आणि संतांची संगत कधीही 
करीत नाही, तो तमोगुण होय. (३७) 
तमोगुण हा असा असाधारण आहे, त्याचे वर्णन 
करणे तसे कठीण आहे, पण त्यागार्थ त्याचे थोडेसे 
वर्णन येथे केले आहे. (३८) 
वर सांगितल्याप्रमाणे जे वर्तन असते, तो तमोगुण 
होय; पण हा अधोगतीसच कारण होतो. याच्यायोगे 
मोक्षप्रापतती कधीच होऊ शकत नाही. (३९) 
माणूस जसे कर्म करतो, त्या कर्माचे यथायोग्य 
फळ संपूर्णपणे त्याला भोगावे लागते. तमोगुण असेल तर 
दुःखाचे मूळ जो जन्म त्यातून सुटका होत नाही. (४०) 
जन्मच नको असेल तर त्याचे खंडण होण्याकरिता 
सत्त्वगुण आवश्यक आहे. म्हणून पुढील समासात त्या 
सत्त्वमुणाचेच निरूपण केले आहे. (४९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'तमोगुणलक्षणनाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक २ : 


1] 3 
समास ७ 


सत्त्वगुणलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिला तमोगुण । जो दुःखदायक दारुण। 
आतां ऐका सत्त्वगुण । परम दुल्लल  ॥१॥ 


जो भजनाचा आधार। जो योगियांची थार। 
जो निरसी संसार ।दुःखमूळ जो ॥२॥ 


जेणें होये उत्तम गती । मार्ग फुटे भगवंती । 
जेणें पाविजे मुक्‍ती । सायोज्यता ते ॥३॥ 


जो भक्तांचा कोंबसा । जो भवार्णबींचा भर्वसा। 


मोक्षलक्ष्मीची दशा । तो सत्त्वगुण ॥४॥ 
जो परमार्थाचे मंडण । जो महंतांचें भूषण । 
रजतमाचें निर्शन । जयाचेनि ॥५॥ 
जो परम सुखकारी। जो आनंदाची ल्हरी। 
देऊनियां, निवारी- । जन्ममृत्य ॥६॥ 
जो अज्ञानाचा सेवट । जो पुण्याचें मूळपीठ। 


जयाचेनि सांपडे वाट । परलेकाची ॥७॥ 


श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात अत्यंत 
दारुण दुःख देणारा जो तमोगुण त्याचे वर्णन केले. आता 
परम दुर्लभ अशा सत्त्वगुणाचे वर्णन ऐकावे. (९१) 
भजनाला म्हणजेच भगवद्भक्तीला सत्त्वगुणाचा आधार 
असतो. योगी याचा आश्रय करूनच सिद्धी मिळवतात आणि 
सत्त्वगुणामुळे दु:खमूळ जो संसार त्याचे निरसन होते. (२) 
उत्तम गती सत्त्वगुणामुळेच प्राप्त होते व भगवद्‌भक्‍्तीचा 
मार्ग सापडून सायुज्यता मुक्‍तीही प्राप्त होते. (३) 
सत्त्वगुण हा भक्तांची कणव करणार त्यांचा सखा आहे. 
तो भवसागरातून पार करण्यासाठी भरवशाचा मदतनीस 
आहे. मोक्षरूपी लक्ष्मीची स्थिती म्हणजे सत्त्वगुणच होय. (४) 
सत्त्वगुण परमार्थाची शोभा आहे, संत-महंतांचे ते 
भूषण आहे आणि रजोगुण व तमोगुणांचे निरसन 
सत्त्वगुणामुळेच होतो. (५) 
सत्त्वगुण परम सुख देणारा असून तो स्वात्मसुखाचा 
अनुभव देऊन जन्ममृत्यूचे निवारण करतो. (६) 
सत्त्वगुणामुळेच अज्ञानाचा नाश होतो. पुण्याचा 
मूळ आधार सत्त्वगुणच आहे व त्यामुळे परलोकाची वाट 
सापडते. (७) 


७७० 


ऐसा हा सत्त्वगुण । देही. उपटतां आपण| 
तये क्रियेचे लक्षण । ऐसें असे ॥८॥ 


ईश्‍वरी प्रेमा अधिक । प्रपंच संपादणें लोकिक। 


दशक २: 





सदा सन्निध विवेक । तो सत्त्ववुण  ॥९॥ 
संसारदुःख  विसरबी । भक्तिमार्ग विमळ दावी । 
भजनक्रिया  उपजबी। तो सत्त्वगुण  ॥ १०॥ 
परमार्थाची आवडी । उठे भावार्थाची गोडी। 
परोपकारी तांतडी । तो सत्त्वगुण ॥ ११॥ 
स्नानसंध्या पुण्यसीळ । अभ्यांतरींचा  निर्मळ। 
शरीर वस्त्रे सोज्वळ । तो सत्त्वगुण  ॥ १२॥ 


येजन आणी याजन । अध्ययन आणी अध्यापन । 
स्वयें करी दानपुण्य । तो सत्त्वगुण  ॥ १३॥ 


निरूपणाची आवडी । जया हरिकथेची गोडी । 
क्रिया पालटे रोकडी । तो सत्त्ववुण  ॥ १४॥ 


अशबदानें गजदानें । गोदानें भूमिदानें । 





नाना स्तलांचीं दानें । करी, तो सत्त्वगुण ॥ १५॥ 


धनदान 
करी 


वस्त्रदान । अन्नदान 
ब्राह्मणसंतर्पण । तो सत्त्वगुण 


उदकदान। 
॥१६॥ 


कार्तिकस्नानें माधस्नानें । व्रतें उद्यापनें दानें। 
निःकाम तीर्थे उपोषणें । तो सत्त्वगुण  ॥ १७॥ 


सहस्त्रभोजनें लक्षभोजनें । विविध प्रकारींचीं दानें। 
निःकाम करी सत्त्वगुणें । कामना रजोगुण ॥ १८॥ 


तीर्थी अर्पी जो अग्नारें। बांधे वापी सरोबरें। 
बांधे देवाळयें सिखरें। तो सत्त्वगुण 1॥ १९॥ 


देवद्वारीं पडशाळा । पाईरीया  दीपमाळा। 
वृंदावनें पार पिंपळा । बांधे, तो सत्त्वगुण ॥ २०॥ 


लावी वनें उपबनें। पुष्पपाटिका  जीवनें। 
निववी तापस्यांचीं मनें । तो सत्त्वगुण ॥ २१॥ 
संध्यामठ आणि भुयेरीं । पाईरीया नदीतीरी । 





भांडारगृहें देवद्वारी । बांधे, तो सत्त्वगुण ॥ २२॥ 


समास ७ दासबोध 
असा हा सत्त्वगुण देहाच्या ठिकाणी जेव्हा प्रगट 
होतो, तेव्हा आचरणात जो बदल घडून येतो, त्या क्रियेचे 
लक्षण असे असते. (८) 
परमेशश्‍्वराविषयी अधिक प्रेम उत्पन्न होते, प्रपंच 
चारचौघांसारखा लौकिकरीत्या केला जातो आणि सदा 
सर्वकाळ अंतःकरणात विवेक जागृत राहतो, हे 
सत्त्वगुणाचे लक्षण होय. (९) 
सत्त्वगुणामुळे संसारदु:खाचा विसर पडतो, निर्मळ 
अशा भक्तिमार्गाचे ज्ञान होते ब भजनाची आवड 
उत्पन्न होते. (१०) 
परमार्थाची आवड उत्पन्न होऊन परमात्म्याविषयी 
भावभक्ती वाढू लागते ब परोपकार करण्याविषयी 
उत्सुकता वाटू लागते. (११) 
स्ञानसंध्यादी आचार आवडणे, शरीर ब वस्त्रे 
यांची निर्मलता ही सत्त्वगुणाची लक्षणे आहेत. (१२) 
यज्ञयाग करणे आणि करविणे, अध्ययन आणि अध्यापन 
करणे व दान व पुण्यकर्मे करणे हे सत्त्वगुणच करवितो. (१३) 
जेथे वेदान्त- निरूपणाची आवड असते, हरिकथेत 
गोडी वाटते ब आचरणात तत्काळ चांगला बदल होतो 
तो सत्त्वगुण जाणावा. (१४) 
अशश्‍्वदाने, गजदाने, गोदाने, भूमिदाने, नाना रत्नांची 
दाने दिली जातात, तो सत्त्वगुण होय. (१५) 
संपत्तीचे दान, वस्त्राचे दान, अन्नदान, उदकदान, 
ब्राह्मणसंतर्पण ही कार्ये सत्त्वगुणाची आहेत. (१६) 
कार्तिकस्ञाने, माघस्न्राने, निरनिराळी व्रते, त्यांची 
उद्यापने, दाने, निष्काम तीर्थयात्रा व उपोषणे असतील, 
तेथे सत्त्वगुण जाणावा. (१७) 
सहस्त्रभोजने, लक्षभोजने, विविध प्रकारची दाने 
इत्यादी जेथे निष्काम बुद्धीने घडते, तो सत्त्वगुण होय. 
सकामता ही रजोगुणामुळे उत्पन्न होते. (१८) 
तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी अग्रहार देणे, सरोवरे, विहिरी 
बांधणे, देवळे ब देवळाची शिखरे बांधणे हा सत्त्वगुण 
होय. (१९) 
देवद्वारी धर्मशाळा बांधणे, पायऱ्या व दीपमाळा 
बांधणे, तुळशी वृंदावने किंवा पिंपळाला पार बांधणे हा 
सत्त्वगुणच आहे. (२०) 
वने, उपवने, पुष्पबाटिका निर्माण करून त्यांना 
'पाणी देणे, तपस्वी लोकांना संतोष होईल अशी त्यांची 
सेवा करणे, हे सत्त्वगुणाचे कार्य आहे. (२१) 
संध्यामठ व ध्यानासाठी गुहा बांधणे, नदीतीरी घाट 
बांधणे अथवा देवद्वारी भांडारगृह बांधणे हे असेल, तेथे 
सत्त्वगुण जाणावा. (२२) 





दासबोध दशक २ : समास ७ ७९ 
नाना देवांची जी स्थानें । तेथें नंदादीप घालणें । निरनिराळ्या देवस्थानांच्या ठिकाणी नंदादीपाची 
बाहे अळंकार भूषणें । तो सत्त्ववुण ॥ २३॥ व्यवस्था करणे, देवाला अलंकार, भूषणे अर्पण करणे, 

हा सत्त्वगुण होय. (२३) 
जेंगट मृदांग टाळ । दमामे नगारे 'काहळ। झेंगट, मृदुंग, टाळ, दमामा, नगारे, काहळ वगैरे सुस्वर 
नाना वाद्यांचे कल्लोळ । सुस्वगदिक  ॥ २४॥ । वाद्यादिकांचा कल्लोळ जेथे असेल तो सत्त्वगुण होय. (२४) 


नाना सामग्री सुंदर । देवाळई घाली नर! 
हरिभजनीं जो तत्पर । तो सत्त्वगुण  ॥ २५॥ 


छेत्रें आणि सुखासनें । दिंड्या पताका निशाणें। 


वाहे चामरें सूर्यापानें । तो सत्त्वयगुण  ॥ २६॥ 
वृंदाबनें तुळसीवबने । रंगमाळा संमार्जनें। 
ऐसी प्रीती घेतली मनें । तो सत्त्वगुण  ॥ २७॥ 
सुंदें नाना उपकर्णे । मंडप चांदवे आसनें। 
देवाळई समर्पणें । हा सत्त्ववुण  ॥ २८॥ 
देवाकारणें खाद्य । नाना प्रकारीं नेवेद्य । 
अपूर्व फळें अर्पी सद्य । तो सत्त्वगुण  1॥ २९॥ 


ऐसी भक्तीची आवडी । नीच दास्यत्वाची गोडी । 
स्वयें देवद्वारा झाडी । तो सत्त्वगुण  ॥३०॥ 


तिथी पर्व मोहोत्साव । तेथें ज्याचा अंतर्भाव । 
काया वाचा मनें सर्व । अर्पी, तो सत्त्वगुण ॥ ३१॥ 


हरिकथेसी 


तत्पर । गंधे माळा आणी धुशर। 


घेऊन  उभीं निरंतर । तो सत्त्वगुण 1 ३२॥ 
नर अथवा नारी । येथानुशक्‍्ति सामग्री। 
घेऊन उभीं देवद्वारी । तो सत्त्वगुण  ॥३३॥ 
महत्कृत्य सांडून मागें । देवास ये  लागवेगें। 
भक्ति निकट आंतरंगें । तो सत्त्वगुण  1॥ ३४॥ 


थोरपणा सांडून दुरी । नीच कृत्य आंगीकारी। 
तिष्ठत उभी देवद्वारी । तो सत्त्वगुण  ॥ ३५॥ 


देवालागीं उपोषण । वर्जी तांबोळ भोजन। 
नित्य नेम जप ध्यान । करी, तो सत्त्वगुण ॥ ३६॥ 
शब्द कठीण न बोले । अतिनेमेंसी चाले। 
योगी जेणें तोषविले। तो सत्त्वगुण  ॥ ३७॥ 





अनेक प्रकारची सुंदर सामग्री जो देवालयाला 
अर्पण करतो, आणि जो हरिभजनी तत्पर असतो, तो 
सत्त्वगुण होय. (२५) 
छत्रे, पालख्या, दिंड्या, पताका, ध्वज (निशाणे), 
चामर, अबदागिरी वगैरे जो देवास वाहतो, तो 
सत्त्वगुण होय. (२६) 
वृंदावने, तुळसीवने, सडासंमार्जन, रांगोळ्या यांची 
अंत:करणात आवड उत्पन्न होते, तो सत्त्वगुण होय. (२७) 
नाना सुंदर उपकरणी, मंडप, चांदवे, आसने 
देवालयाला समर्पण करणे हा सत्त्वगुणच आहे. (२८) 
देवासाठी नाना प्रकारचे खाद्यपदार्थ, नाना प्रकारचे 
नैवेद्य, उत्तमोत्तम फळे जो अर्पण करतो, तो सत्त्वगुण 
होय. (२९) 
अशी भक्तीची अत्यंत आवड जेथे असते, देवाचे 
हलक्‍्यातील हलके काम करण्यातही जिथे गोडी वाटते 
व स्वतः देवद्वार झाडतो, तेथे सत्त्वगुण जाणावा. (३०) 
निरनिराळ्या तिथींना, पर्बकाळी व महोत्सवात जो 
सहभागी होतो व काया-वाचा-मनाने जो सर्व ईश्‍वरास 
अर्पण करतो, तो सत्त्वगुणच होय. (३१) 
जे लोक हरिकथेस तत्पर असतात व गंध, माळ, 
बुक्का इत्यादी घेऊन देवद्वारी उभे असतात, तेथे 
सत्त्वगुण जाणावा. (३२) 
स्त्रिया अथवा पुरुष शक्‍तीस अनुसरून देवपूजेची 
सामग्री घेऊन प्रेमाने देवद्ठारी उभी असतात, तो सत्त्वगुणच 
होय. (३३) 
जो महत्त्वाचे काम मागे सारून तत्काळ देवाकडे 
धाव घेतो व ज्याच्या अंतरंगात परमेश्‍्वराविषयी जवळीक 
असून भक्तिभाव असतो, तेथे सत्त्वगुण जाणावा. (३४) 
जो अभिमान सोडून देऊन हलक्‍्यात हलको 
सेवाही स्वीकारतो व सदा देवद्वारात तिष्ठत उभा असतो 
तो सत्त्वगुण होय. (२५) 
जो भगवंताच्या कृपेसाठी उपोषण करतो व भोजन, 
तांबूल इत्यादी भोगसामग्रीचा त्याग करून नित्यनेमाने 
जपध्यानादी करतो, तो सत्त्वगुणच असतो. (३६) 
जो कधीही कठोर शब्द बोलत नाही, अत्यंत 
नेमाने वागतो व जो योगी लोकांना संतोष देतो, तो 
सत्त्वगुणच जाणावा. (३७) 


७२ 


सांडूनिया 
श्वेद रोमांच स्फुरण । तो सत्त्वगुण 


दशक २ 


॥ ३१८॥ 


अंतरीं देवाचें ध्यान । तेणें निडारळे नयन। 
पडे देहाचें बिस्मरण । तो सत्त्वगुण ॥३९॥ 


हर्किथेची अति प्रीती । सर्वथा नये विकृती। 
आदिक प्रेमा आदिअंती । तो सत्त्वगुण  ॥ ४०॥ 


मुखीं नाम हातीं टाळी । नाचत बोले ब्रीदावळी। 
घेऊन लावी पायधुळी । तो सत्त्वगुण  ॥ ४९१॥ 


देहाभिमान गळे । विषड॑ वैराग्य प्रबळे। 
मिथ्या माया ऐसें कळे । तो सत्त्वगुण  ॥ ४२॥ 
कांही करावा उपाये । संसारी गुंतोन काये। 
उकलबी ऐसें हृदये । तो सत्त्वगुण  ॥ ४३॥ 
संसारासी त्रासे मन । कांही करावें भजन 
ऐसें मनीं उठे ज्ञान । तो सत्त्ववुण  ॥ ४४॥ 
असतां आपुले आश्रमीं । अत्यादें नित्यनेमीं। 
सदा प्रीती लागे रामीं । तो सत्त्वगुण  ॥ ४५॥ 


सकळांचा आला वीट । परमार्थी जो निकट| 
आधातीं उपजे धारिष्ट। तो सत्त्वगुण ॥ ४६॥ 


सर्वकाळ 
आठवे 


उदासीन । नाना भोगीं विटे मन। 
भगवबद्धजन । तो सत्त्ववुण  ॥ ४७॥ 


पदार्थी न बैसे चित्त । मनीं आठवे भगवंत। 
ऐसा दृढ भावार्थ । तो सत्त्वगुण  ॥ ४८॥ 


लोक बोलती विकारी । तरी आदिक प्रेमा धरी। 
निश्चय बाणे अंतरी । तो सत्त्ववुण  ॥४९॥ 


अंतरी स्फूर्ती स्फुरे। सस्वरूपीं तर्क भरे। 
नष्ट संदेह  निवारे। तो सत्त्वगुण 


: समास ७ 


अभिमान । नि:काम करी कोर्तन। 











॥५०॥ 


दासबोध 


जो अभिमान सोडून निष्काम भावनेने कौर्तन करतो 
व त्या प्रसंगी स्वेद, रोमांच, स्फुरण इत्यादी अष्ट सात्त्विकभाव 
जेथे प्रगट होतात, तो सत्वगुण होय. (३८) 
ज्याच्या अंतरी सदा देवाचे ध्यान लागलेले असते व 
भक्तिभावामुळे ज्याचे डोळे पाण्याने भरून येतात व जो 
देहाचे भानही विसरतो, तो सत्त्वगुणच जाणावा. (३९) 
ज्यास हरिकथेची अत्यंत प्रीती असते व कधी चुकूनही 
कंटाळा येत नाही, उलट सुरुवातीस व शेवटीही अधिकच 
प्रेम दिसून येते, तो सत्त्वगवुणच असतो. (४०) 
जो मुखाने भगवंताचे नाव उच्चारत, हाताने टाळ्या 
वाजवत, आनंदाने नाचत नाचत भगवंताचे गुणानुवाद व 
ब्रीदावळी गातो, तसेच भगवद्भक्तांची पायधूळ आपल्या 
मस्तकी धारण करतो, तो सत्त्वगुण होय. (४१) 
ज्यायोगे देहाभिमान नष्ट होतो, विषयासंबंधी 
बैराग्य वाढू लागते आणि माया मिथ्या हे कळू लागते, 
तो सत्त्वगुण जाणावा. (४२) 
या भवसागरातून तरून जाण्याचा काही तरी उपाय 
करावा, या संसारात गुंतून काय होणार आहे, असे 
अंतरंगात तीव्रपणे जेव्हा वाटू लागते, तेव्हा तो सत्त्वगुण 
समजावा. (४३) 
प्रपंचाच्या योगे मन त्रासून जाते ब काहीतरी 
भगवद्‌भजन करावे असे ज्ञान अंत:करणात स्फुरण पावू 
लागते, तो सत्त्वगुण. (४४) 
आपापल्या आश्रमात असता जो अत्यंत आदराने 
नित्यनेम पाळतो व ज्याचे चित्त अत्यंत प्रेमाने सदा भगवंताचे 
चरणी जडलेले असते, तो सत्त्वगुण जाणावा. (४५) 
ज्याला प्रपंचाचा अत्यंत वीट येतो व जो सदा 
परमार्थाच्या निकट असतो व संकटकाळी जो धैर्य धारण 
करतो, तो सत्त्वगुण. (४६) 
जो सदासर्वकाळ विषयभोगाविषयी उदासीन असतो, 
विविध भोगांविषयी ज्याचे मन विटलेले असते व ज्यास 
भगवद्‌भजनच सर्वकाळ आठवते, तो सत्त्वगुण जाणावा. (४७) 
ज्याचे मन कोणत्याही दृश्य वस्तूवर आसक्त होत 
नाही, मनात जो अखंड भगवंताचे स्मरण करीत असतो, असा 
ज्याचा भक्तिभाव दृढ असतो, तो सत्त्वगुण होय. (४८) 
त्याचे भगवतूप्रेम पाहून लोक त्याला वेडा समजतात 
'पण त्याचे भगवतूप्रेम अधिकाधिक वाढतच असते. 
भगवद्‌भक्तीचा निश्चय ज्याच्या अंतरी दृढ ठसलेला 
असतो, तो सत्त्वगुण जाणावा. (४९) 
ज्या वेळी अंतर्यामी स्फूर्तीचे स्फुरण होऊ लागते, 
स्वस्वरूपासंबंधीच्या विचारांनी मन भरून जाते व वाईट संशय 
आपोआप नाहीसे होऊ लागतात, तो सत्त्वगुण होय. (५०) 


दासबोध दशक २: 


शरीर लावावें कारणीं । साक्षेप उठे अंतःकर्णी । | 
सत्त्ववुणाची करणी । ऐसी असे ॥५१॥ 


शांति क्ष्मा आणि दया । निश्चय उपजे जया। 
सत्त्वगुण जाणावा तया । अंतरीं आला ॥५२॥ 


आले अतीत अभ्यागत । जाऊं नेदी जो भुकिस्त। 
येथानशक्‍्ती दान देत । तो सत्त्वगुण  ॥ ५३॥ 


तडितापडी  दैन्यवाणें । आलें आश्रमाचेनि गुणें । 
तयालागी स्थळ देणें । तो सत्त्वगुण  ॥ ५४॥ 


आश्रमीं अन्नाची आपदा । परी विमुख नव्हे कदा। 
शक्तिनुसार दे सर्वदा । तो सत्त्ववुण  ॥ ५५॥ | 


जेणें जिंकिळी रसना । तृप्त जयाची 
जयास नाहीं कामना । तो सत्त्वगुण 


वासना । 
॥५६॥ 


आघात । 
॥ ५७॥ 


होणार तैसें होत जात । प्रपंची जाला 
डळमळिना ज्याचें चित्त । तो सत्त्वगुण 


येका  भगवंताकारणें । सर्व सुख सोडिले जेणें । 
केलें देहाचें सांडणें । तो सत्त्वगुण ॥ ५८॥ 
विषई॑ धांबे वासना । परी तो कदा डळमळिना। 
ज्याचे धारिष्ट चळेना । तो सत्त्वगुण  ॥ ५९॥ 
देह आपदेनें पीडल्म । क्षुधे तृषेनें बोसावला। 
तरी निश्चयो राहिला । तो सत्त्वगुण  ॥६०॥ 
श्रवण आणी मनन निजध्यासे समाधान| 
शुद्ध जालें आत्मज्ञान । तो सत्त्वगुण  ॥६१॥ 
जयास अहंकार नसे । नैराशता विलसे। 
जयापासीं कृपा वसे । तो सत्त्वगुण  ॥६२॥ 
सकळांसी नग्न बोले । मर्यादा धरून चाले। 
सर्व जन  तोषविले। तो सत्त्वगुण  ॥६३॥ 


सकळ जनासी आर्जव । नाही विरोधास ठाव। 
परोपकारी वेची जीव । तो सत्त्ववुण  ॥ ६४॥ 





: सत्त्वगुण समजावा. 


समास ७ ७३ 
हे मनुष्यशरीर कारणी लावावे असा प्रयत्न 
करण्याविषयी जेव्हा मनाचा दुढ निश्‍चय होतो, तेव्हा तो 
सत्त्वगुण जाणावा. (५१) 
ज्याच्या अंत:करणात शांती, क्षमा, दया असतात व 
भगवद्‌भक्तीसंबंधी दृढ निश्‍चय झालेला असतो, त्याच्या 
अंत:करणात सत्त्वगुण येऊन राहिला आहे असे जाणावे. (५२) 
अतिथि-अभ्यागत आले असता जो त्यांना विन्मुख, 


, भुकेले धाडीत नाही व जो यथाशक्ती दान देतो, तो 


सत्त्वगुण जाणावा. (५३) 
तपस्वी, बैरगी अथवा कुणी दुःखी दैन्यवाणा 
आश्रयास आला असता गृहस्थाश्रमाचे कर्तव्य जाणून जो 
त्यांना राहाण्यास जागा देतो, तो सत्त्वगुण होय. (५४) 
आपल्या घरात पुरेसे अन्न नसले तरी जो कुणाला 
विन्मुख पाठवीत नाही आणि नेहमी आपल्या शक्तीनुसार 
देत असतो, तो सत्त्वगुण. (५५) 
ज्याने जिव्हेवर विजय मिळविलेला असतो, ज्याच्या 
वासना तृप्त झालेल्या असतात व मनात कोणतीही 
कामना नसते, तो सत्त्वगुण होय. (५६) 
जे होणार ते होतच असते हे जाणून प्रपंचात 
एखादा मोठा आघात झाला तरी ज्याचे चित्त डळमळत 
नाही, तेथे सत्त्वगुण जाणावा. (५७) 
केवळ एका भगवंताकरिताच ज्याने सर्व सुखांचा 
त्याग केलेला असतो, एवढेच नव्हे, तर आपला देहही 
भगवतूचरणी समर्पण केलेला असतो, तो सत्त्वगुण. (५८) 
मनात विषयवासना आली तरी जो कधी डळमळत 
नाही व ज्याचे मनोधैर्य कधी ढळत नाही, तो सत्त्वगुण 
समजावा. (५९) 
शरीर दाखिदयाने अथवा रोगाने पीडलेले असले, तहान- 
भुकेने व्याकूळ झालेले असले, तरी ज्याचा परमार्थाचा 
निश्‍चय टिकून राहातो तो सत्त्वगुण होय. (६०) 
जो श्रवण, मनन, निदिध्यास जाणीवपूर्वक सातत्याने 
करतो त्यास शुद्ध आत्मज्ञान होऊन समाधान लाभते. हे 
सर्व सत्त्वगुणाचे कार्य होय (६१) 
ज्याच्या ठिकाणी अहंकार मुळीच नसतो, अनासक्ती 
सदा विलसत असते व जो अत्यंत कृपाळू असतो, तो 
सत्त्वगुण होय. (६२) 
जो सर्वांशी नम्रपणे बोलतो, ज्याचे वागणे मर्यादशील 
असते व जो सर्व लोकांना संतोष देतो, तो सत्त्वगुण 
जाणावा. (६३) 
जो सर्व लोकांशी अत्यंत सरळपणे व प्रेमाने 
वागतो, त्यामुळे विरोधास जागाच उरत नाही व जो 
'परोपकारासाठी आपले सर्व आयुष्य खर्ची घालतो, तो 
(६४) 





७ड दशक २: 
आपकार्याहून जीवीं । परकार्यसिद्धी करावी । 
मरोन कौर्ती उर्वाबी । तो सत्त्वगुण ॥ ६५॥ 
पराव्याचे दोषगुण । दृष्टीस देखे आपण। 
समुद्राऐसी  सांठवण । तो सत्त्वगुण  ॥६६॥ 
नीच उत्तर साहाणें । प्रत्योतत॑ न ेणें। 
आल्म क्रोध सावरणे । तो सत्त्वगुण  ॥ ६७॥ 
अन्यायेंबीण गांजिती । नानापरी पीडा करिती। 
तितुकेंहि साठवी चित्तीं । तो सत्त्ववुण  ॥६८॥ 


शरीरें घीस साहाणें । दुर्जनासीं मिळोन जाणें। 
निंदकास उपकार करणें । हा सत्त्वगुण  ॥६९॥ 


मन भलतीकडे धावबें। तें विवेकें आवरबें। 
इंद्रियें दमन करावें । तो सत्त्वुृुण  ॥७०॥ 


त्यागावी । 
॥७१॥ 


सत्क्रिया आचरावी । असत्क्रिया 
बाट भक्तीची धरावी । तो सत्त्वगुण 


जया आवडे प्रातःस्नान । आवडे  पुराणश्रवण। 
नाना मंत्री देवतार्चन । करी, तो सत्त्वगुण ॥ ७२॥ 


पर्वकाळीं अतिसादर । बसंतपूजेस 
जयंत्याची प्रीती थोर। तो सत्त्वगुण 


तत्पर । 
॥ ७३॥ 


विदेशीं मेलें 
अथवा सादर 


मरणें । तयास संस्कार देणें। 
होणें । तो सत्त्ववुण  ॥ ७४॥ 


कोणी येकास मारी । तयास जाऊन वारी। 
जीव बंधनमुक्‍्त करी । तो सत्त्वगुण  ॥ ७५॥ 


लिंगे लाखोली अभिशेष । नामस्मरणीं विस्वास। 





देवदर्शनी अवकाश तो सत्त्ववुण  1॥ ७६॥ 
संत देखोनि धावें॥ परस सुख हेलवे। 
नमस्कारी सर्वभावे । तो सत्त्वगुण  1॥ ७७॥ 


समास ७ दासबोध 
जो स्वत:च्या कार्याहून लोकांचे कार्य सिद्धीस 
जावे म्हणून प्रयत्नशील असतो, मेल्यावरही कौर्तिरूपाने 
जो अमर होतो, तो सत्त्वगुण होय. (६५) 
दुसऱ्याचे दोष, गुण दिसले तरी जो त्यांची चर्चा 
न करता ते समुद्राप्रमाणे आपल्या अंत:करणात साठवून 
ठेवतो, जगात प्रगट करीत नाही, तो सत्त्वगुण जाणावा. (६६) 
कोणी टाकून बोलले तरी जो सहन करतो व 
जशास तसे प्रत्युत्तर देत नाही, कधी चुकून राग आला 
तरी जो आवरून धरतो, तो सत्त्वगुण होय. (६७) 
जरी कुणी काहीही कारण नसताना अन्यायाने 
छळत असून, नाना प्रकारे पीडा देत असतील तर त्यांचे 
ते अपराधही जो मोठ्या मनाने चित्तात साठवतो, 
(त्यांच्यासंबंधी विरुद्ध भावना ज्याच्या मनातही येत 
नाही,) तो सत्त्वगुण समजावा. (६८) 
देहाने दुसऱ्यासाठी झीज सोसतो, दुर्जनांशीही 
मिळूनमिसळून वागतो व निंदा करणाऱ्यावरही जो 
उपकारच करतो, तो सत्त्वगुण असतो. (६९) 
मन भलतीकडे धावू लागले तरी जो विवेकाने 
त्यास आवरतो व इंद्रिये आपल्या ताब्यात ठेवतो, तो 
सत्त्वगुण होय. (७०) 
सत्कर्मेच करावी, दुष्कर्मांचा त्याग करावा 
आणि भक्तिमार्गाचेच अनुसरण करावे असे वाटणे, हा 
सत्त्वगुण. (७१) 
ज्याला प्रात:स्रान करणे आवडते, पुराणश्रवणात व 
नाना मंत्रांनी देवतार्चन करण्यात ज्याला गोडी वाटते, तो 
सत्त्वगुण होय. (७२) 
ज्याला पर्वकाळाबद्दल फार आदर असतो, जो वसंतपूजा 
करण्याविषयी तत्पर असतो व देवतांच्या जयंत्यादी उत्सव 
करण्याची ज्याला गोडी असते, तो सत्त्वगुण. (७३) 
कुणी परदेशी माणूस बेवारसाप्रमाणे मेला, तर 
त्याचा अंत्यसंस्कार करणे किंवा त्यास हजर राहणे, हे 
सत्त्वगुणाचे कार्य होय. (७४) 
कोणी कुणास मारत असेल तर मध्ये पडून त्याचे 
निवारण जो करतो किंवा बंधनात पडलेल्या लोकांना जो 
सोडवतो, तो सत्त्वगुण होय. (७५) 
लिंगार्चन करणे, पत्रपुष्पांची लाखोली वाहाणे, 
नामस्मरणावर दृढ विश्‍वास असणे आणि देवदर्शनासाठी 
वेळ काढणे, हा सत्त्वगुण होय. (७६) 
संतांना पाहून जो त्यांचे दर्शनासाठी धाव घेतो व 
त्यांच्या दर्शनाने परमसुखाने ज्याचे अंत:करण उचंबळून 
येते आणि भावभक्तीने जो त्यांना साष्यंग दंडवत 
घालतो, तो सत्त्वगुण जाणावा. (७७) 


दासबोध 


संतकृपा होय जयास । तेणें उद्धरिल वंश 
तो ईश्वराचा अंश । सत्त्वगुणें ॥ ७८॥ 


सन्मार्ग दाखवी जनां। जो लावी हरिभजना। 


ज्ञान सिकवी अज्ञाना । तो सत्त्वगुण  ॥ ७९॥ 
आवडे पुण्य संस्कार । प्रदक्षिणा नमस्कार! 
जया राहे. पाठांतर । तो सत्त्वगुण  ॥८०॥ 


भक्तीचा हव्यास भारी । ग्रंथसामग्री जो करी! 


धातुमूर्ति नानापरी । पूजी तो सत्त्वगुण ॥ ८१॥ 
झळफळित  उपकर्णे । माळा गवाळी आसनें। 
पवित्रे सोज्वळें वसनें । तो सत्त्वगुण  ॥ ८२॥ 
परपीडेचें वाहे दुःख । परसंतोषाचें सुख । 


वैराग्य देखोन हरिख । मानी, तो सत्त्वगुण ॥ ८३॥ 
परभूषणें भूषण । परदूषणें दूषण । 
परदुःखे सिणे जाण । तो सत्त्वगुण  ॥८४॥ 


आतां असो हें बहुत । देवी धर्मी ज्याचें चित्त । 


भजे कामनारहित । तो सत्त्वगुण  ॥ ८५॥ 
ऐसा हा सत्त्वगुण सात्त्विक । संसारसागरी तारक । 
येणें उपजे विवेक । ज्ञानमार्गाचा  ॥८६॥ 
सत्त्वगुणें भगवद्धक्ती । सत्त्वगुणें ज्ञानप्राप्ती । 
सत्त्वगुणें सायोज्यमुक्‍ती । पाविजेते ॥८७॥ 


ऐसी सत्त्वगुणाची स्थिती । स्वल्प बोलिलें येथामती । 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें॥ ८८॥ 


दशक २: 








समास ७ ७५ 


संतांची कृपा ज्याच्यावर होते, त्याने आपल्या 
वंशाचा उद्धार केला असे समजावे. सत्त्वगुणामुळेच 
त्याच्या ठिकाणीचा ईश्वरांश प्रगट होतो. (७८) 
जो लोकांना सन्मार्ग दाखवतो, त्यांना भगवदुभक्तीच्या 
मार्गास लावतो व अज्ञानी लोकांना जो ज्ञानाचा उपदेश 
देतो, तो सत्त्वगुण समजावा. (७९) 
ज्यास पुण्य, संस्कार आवडतात, देवास प्रदक्षिणा, 
नमस्कार करणे आवडते व ज्याचे पाठांतर उत्तम असते, 
तो सत्त्वगुण होय. (८०) 
ज्याला भक्‍तीचा अंत:करणपूर्वक हव्यास असतो. 
जो ग्रंथ जवळ बाळगतो व धातुमूर्तीचीही नानाप्रकारे 
पूजा करतो, तो सत्त्वगुण असतो. (८१) 
देवपूजेची स्वच्छ चकचकीत उपकरणे, जपमाळा, 
उपासनामूर्ती ठेवण्याचे साहित्य, आसने, गोमुखी व 
पवित्र व स्वच्छ, सोज्वळ वस्त्रे हे सर्व ज्यास आवडते 
तो सत्त्वगुण होय. (८२) 
जो लोकांचे दु:ख, पीडा, कष्ट पाहून दुःखी होतो, 
लोकांचा संतोष पाहून ज्यास सुख होते आणि वैराग्य 
पाहून ज्याला आनंद होतो, तो सत्त्वगुण असतो.(८३) 
जो लोकांचे भूषण ते आपले भूषण मानतो, 
लोकांचे दूषण ते आपले दूषण समजतो, परदु:खाने जो 
कष्टी होतो, तो सत्त्वगुण जाणावा. (८४) 
आता हे वर्णन पुरे झाले, थोडक्यात असे म्हणता 
येईल की, ज्याचे चित्त देवा-धर्माचे ठिकाणी जडलेले 
असते आणि जो निष्काम भावनेने भगवद्‌भजन करतो 
तो सत्त्वगुण होय. (८५) 
असा हा सत्त्वगुण अत्यंत सात्त्विक असून तो 
संसारसागरातून तारून नेणारा आहे. त्याच्या योगानेच 
ज्ञानमार्गाचा विवेक उत्पन्न होतो. (८६) 
सत्त्वगुणानेचे भगवद्‌्भक्ती प्राप्त होते, 
सत्त्वगुणानेच ज्ञानप्राप्ती होऊन त्यानेच सायुज्यमुक्‍तीही 
मिळते. (८७) 
याप्रमाणे सत्त्वगुणाची स्थिती येथे थोडक्यात यथामती 
वर्णन केली आहे. आता श्रोत्यांनी सावध होऊन पुढे जे 
काय सांगतो ते ऐकावे. (८८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सत्त्वगुणलक्षणनाम' समास सातवा समाप्त. 


(3 


७६ 


दशक २ : 


दशक २ : समास ८ 


दासबोध 


समास ८ 


सद्विद्यानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका सदविद्येचीं लक्षणें । परम शुद्ध सुलक्षणें । 
विचार घेतां बळेंचि बाणें । सद्विद्या आंगी ॥ १॥ 


सदूविद्येचा जो पुरुष । तो उत्तमलक्षणीं विशेष । 
त्याचे गुण ऐकतां संतोष । परम वाटे ॥२॥ 


भाविक सात्त्विक प्रेमळ । शांती क्ष्मा दयासीळ। 
लयीन तत्पर केवळ । अमृतवचनी ॥३॥ 


परम सुंदर आणि चतुर । परम सबळ आणि धीर। 
परम संपन्न आणि उदार । आतिशयेंसीं ॥४॥ 


परम ज्ञाता आणी भक्त । महापंडित आणी विरक्‍त। 
महातपस्वी आणी शांत । आतिशयेंसीं ॥५॥ 


बक्‍्ता आणी नैराशता । सर्वज्ञ आणी सादरता। 
श्रेठ आणी नग्नता । सर्वत्रांसी ॥६॥ 


राजा आणी धार्मिक । शू आणी विबेक। 
तारुण्य आणी नेमक । आतिशयेंसीं ॥७॥ 


वृद्धाचारी 
धन्वंतरी 


कुळाचारी । युक्‍ताहारी निर्विकारी। 
परोपकारी । पदाहस्ती ॥८॥ 


कार्यकर्ता निराभिमानी । गायक आणी वैष्णव जनी । 
वैभव आणी भगवद्धजनी । अत्यादरें ॥९॥ 


तत्त्वज्ञ आणी उदासीन । बहुश्रुत आणी सजन। 
मंत्री आणी सगुण । नीतिवंत ॥१०॥ 


साधु पवित्र पुण्यसीळ । अंतरशुद्ध धर्मात्मा कृपाळ। 
कर्मनिष्ठ स्वधर्मे निर्मळ । निर्ल्रेभ अनुतापी ॥ ११॥ 





आता परम शुद्ध व अती उत्तम अशी सद्विद्येची 
लक्षणे वर्णन करून सांगतो, ती श्रोत्यांनी ऐकावी. 
त्यांच्यासंबंधी विचार केला असता आपोआपच 
ती अंगी बाणतात. (१) 
जो सदूविद्यायुक्त पुरुष असतो, तो विशेष 
उत्तमगुणांनी युक्‍त असतो. त्याचे गुण ऐकूनसुद्धा परम 
संतोष वाटतो. (२) 
तो भाविक, सात्त्विक, प्रेमळ, शांती, क्षमा व दया 
यांनी युक्‍त, लीन, कार्य करण्यात तत्प, आणि केवळ 
अमृतासारखी मधुरवचने बोलणारा असतो. (३) 
तो परम सुंदर, परम चतुर, परम बलवान आणि परम 
धैर्यशील असून परमसंपन्न असून अत्यंत उदार असतो. (४) 
तो परम ज्ञानी, परम भक्‍त, महापंडित असून विरक्त 
आणि महातपस्वी असून अत्यंत शांत असतो. (५) 
तो उत्तम वक्ता असून अनासक्त असतो. सर्वज्ञ 
असून लोकांना आदर देणारा असतो आणि श्रेष्ठ 
असूनही अत्यंत नम्रपणे सर्वांशी वागणारा असतो. (६) 
तो राजा असूनही धार्मिक असतो. शूर असूनही 
विवेकी असतो. तरुण असूनही अत्यंत नीतिनियमाने 
वागणारा असतो. (७) 
तो वडीलधाऱ्यांना मानणारा, कुळधर्म, कुळाचार 
पाळणारा, युक्‍त आहार घेणारा व कुठल्याही विकाराच्या 
आधीन न होणारा, वैद्यक विद्या जाणणारा, परोपकारी व 
ज्याच्या हातावर यशाचे प्रतीक असे कमलाचे चिन्ह 
आहे, असा असतो. (८) 
उत्तम कार्यकर्ता असून तो निरभिमानी असतो, उत्तम 
गाणारा असून भगवद्भक्त असतो, वैभवसंपन्न असून 
अतिआदराने भगवद्‌्भजन करणारा असतो. (९) 
तो तत्त्वज्ञानी असून उदासीन म्हणजे विरक्त 
असतो; बहुश्रुत असूनही सज्जन असतो आणि राजाचा 
मंत्री असूनही सद्गुणसंपन्न व नीतिमान असतो. (१०) 
तो पवित्र पुण्यशील साधू असून शुद्ध अंतःकरणाचा, 
कृपाळू व धर्मात्मा असतो. स्वधर्मनिष्ठ, निर्मळ कर्मनिष्ठ 
(निष्काम कर्मयोगी) व निर्लाभी असून तो अनुतापाने 
विशुद्ध अंतःकरणाचा झालेला असतो. (११) 


दासबोध दशक २: 


गोडी आवडी पसमार्थप्रीती । सन्मार्ग सत्क्रिया धारणा धृती । 
श्रुति स्मृती लीळा युक्ति । स्तुती मती परीक्षा॥ १२॥ 


दक्ष धूर्त योग्य तार्किक । सत्य साहित्य नेमक भेदक । 
कुशळ चपळ चमत्कारिक । नाना प्रकारे ॥९१३॥ 


आदर सन्मान तार्तम्य जाणे । प्रयोग समयो प्रसंग जाणे । 
कार्याकारण चिन्हें जाणे । विचक्षण बोलिका॥ १४॥ 


सावध साक्षेपी साधक । आगमनिगमशोधक  । 
ज्ञानविज्ञानबोधक । निश्चयात्मक  ॥ १५॥ 


तीर्थवासी । दुढत्रती  कायाक्लेसी। 
निग्रहासी । करूं जाणे ॥ १६॥ 


पुरश्चरणी 
उपासक 


सत्यवचनी शुभवचनी । कोमळवचनी येकवचनी। 
निश्चयवचनी सौख्यवचनी । सर्वकाळ ॥ १७॥ 





बासनातृप्त सखोल योगी । भव्य सुप्रसन्न बीतरागी। 
सौम्य सात्विक शुद्धमार्गी । निःकपट निर्वेसनी॥ १८॥ 


सुगड संगीत गुणग्राही । अनापेक्षी ल्मरेकसंग्रही । 
आर्जब सख्य सर्वहि । प्राणीमात्रांसी ॥ १९॥ 


द्रव्यसुची  दारासुची । न्यायसुची  अंतरसुची । 
प्रवृत्तिसुची निवृत्ति सुची । सर्वसुची नि:संगपणें॥ २०॥ 


परहितकारी । वाग्माधुर्य परशोकहारी । 
वेत्रधारी । पुरुषार्थ जगमित्र ॥ २१॥ 


मित्रपणें 
सामर्थ्यपणें 


समास ८ ७७ 

त्याला परमार्थाची गोडी असते, आवड असते व प्रेमही 
असते. तो सन्मार्गाचे आचरण करणारा, सतूक्रिया करणारा, उत्तम 
धारणाशक्‍ती असणारा व धैर्यशील असतो. श्रुती, स्मृती यांचे 
त्याल उत्तम ज्ञान असते. आनंदाने जीवन जगण्याची युक्‍ती त्याला 
अवगत असते, भगवंताच्या लीलांविषयी त्यास प्रेम असून 
भगवंताची स्तुती कशी करावी हेही तो जाणतो. तो बुद्धिमान 
असून व्यक्‍ती व वस्तूंची उत्तम पारख त्यास असते. (१२) 

तो नेहमी सावध असून वेळप्रसंग पाहून वागणारा 
रीतीने व प्रमाणात तर्क जाणणारा, सतूसाहित्याची आवड 
असणारा, नेमनिष्ठ व पारदर्शी, कुशल, चपळ व नाना 
प्रकारच्या उत्तम गुणांनी संपन्न असतो. (१३) 

कोणाचा किती आदर करावा, कोणाचा कसा 
सन्मान करावा, यातील तारतम्य तो जाणतो. कुठल्या 
वेळी कशाप्रकारे वागायचे, हे वेळप्रसंग पाहून तो अचूक 
जाणतो, कार्यकारणसंबंधाची त्याला उत्तम जाण 
असते. तो चतुर असून बोलका असतो. (१४) 

तो सदा सावध, कार्यरत असून साधक वृत्तीनेच 
राहतो. वेदादी शास्त्रांचा उत्तम व्यासंगी असून शब्दज्ञान 
व आत्मानुभव दोन्ही असल्याने दुसर्‍यास ज्ञानविज्ञानाचा 
निश्चयात्मक बोध तो करून देऊ शकतो. (१५) 

तो तीर्थक्षेत्रात वास करणारा व नाना मंत्रांची 
पुरश्चरणे करणारा, दुढत्रती, शरीरकष्टाची तमा बाळगणारा 
ब इंद्रियनिग्रह करून उपासना करणारा असतो. (१६) 

तो नेहमी सत्यभाषण करणारा, शुभ बोलणारा, 
आपले वचन एकनिष्ठेने पाळणारा ब कोमल शब्द 
उच्चारणारा असतो. सदासर्वकाळ तो निश्‍चयात्मक व 
दुसऱ्यास सौख्य होईल, असेच बोलतो. (१७) 

त्याच्या सर्व वासना तृप्त झालेल्या असतात. योगाचे 
सखोल ज्ञान त्याला असते आणि त्याचे व्यक्तिमत्त्व भव्य 
आणि सुप्रसन्न असते. तो वैराग्यसंपन्न असूनही सौम्य व 
सात्त्विक असतो. तसेच निष्कपटी, निर्व्यसनी असून नेहमी 
शुद्ध मार्गाचे अनुसरण करणारा असतो. (१८) 

तो चतुर असून संगीताचा उत्तम जाणकार व गुणग्राही 
असतो. तो निरपेक्ष असून लोकसंग्रही असतो व सर्व 
प्राणिमात्रांशी मित्रत्वाने व सरलतेने वागणारा असतो. (१९) 

द्रव्याचे, पति-पत्नी संबंधाचे, न्याय-अन्यायाचे, 
अंत:करणाचे, तसेच प्रवृत्ती व निवृत्ती म्हणजे प्रपंच व 
परमार्थातील पावित्र्य अशी सर्व प्रकारची शुचिता त्याच्या 
ठिकाणी नि:संग वृत्तीमुळे दिसून येते. (२०) 

तो मित्रत्वाच्या भावनेने नेहमी परहिततत्पर असतो, 
मधुर वाणीने लोकांच्या दु:खाचे तो हरण करतो, 
सामर्थ्यसंपन्न असल्याने दुसऱ्यांचे संरक्षण करतो आणि 
पौरुषसंपन्न असल्याने सर्व जगाचा मित्र बनतो. (२१) 


७८ दशक २: 
संशयछेदक विशाळवक्ता । 

सकळ क्लुप्त असोनि श्रोता । 

कथानिरूपणीं शब्दार्था । जाऊंच नेदी ॥२२॥ 
वेवादरहित संबादी । संगरहित निरोपाधी। 
दुराशारहित  अक्रोधी । निर्दोष निर्मत्सरी ॥२३॥ 





विमळज्ञानी निश्चयात्मक । समाधानी आणि भजक। 


सिद्ध असोनी साधक । साधन रक्षी ॥ २४॥ 
सुखरूप  संतोषरूप । आनंदरूप हास्यरूप। 
ऐक्यरूप आत्मरूप । सर्वत्रांसी ॥२५॥ 
भाग्यवंत जयवंत । रूपवंत गुणवंत । 
आचारवंत  क्रियावंत । विचारवंत स्थिती ॥ २६॥ 
येशवंत कौर्तिवंत । शक्तिवंत सामर्थ्यवंत । 
वीर्यवंत वरदवंत । सत्यवंत सुकृती ॥ २७॥ 
विद्यावंत कळावंत । लक्ष्मीबंत  लक्ष्णवंत। 
कुळवंत सुचिष्मंत । बळवंत दयाळु ॥ २८॥ 


युक्तिवंत गुणवंत वरिष्ठ । बुद्धिवंत  बहुधारिष्ट। 
दीक्षावंत  सदासंतुष्ट । निस्पृह वीतरगी ॥ २९॥ 


असो ऐसे उत्तम गुण । हें सद्दिद्येचें लक्षण| 
अभ्यासाया निरूपण । अल्पमात्र बोलिलें॥ ३०॥ 


रूप लावण्य अभ्यासितांन ये । 
सहज गुणास न चले उपाये । 
कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ ३१॥ 





समास ८ दासबोध 

सर्वसमावेशक विशाल बुद्धीमुळे तो उत्तम वक्ता 
असतो व म्हणून सर्व संशयांचे तो निरसन करू शकतो. 
स्वतः अत्यंत विद्वान व ज्ञाता असूनही तो उत्तम श्रोताही 
असतो म्हणजे दुसर्‍याचे म्हणणे तो आदराने ऐकूनही 
घेतो. कथा- निरूपणाच्या प्रसंगी प्रत्येक शब्दाच्या 
अर्थाकडे त्याचे बारीक लक्ष असते. (२२) 

वादविवाद टाळून संवाद करणे त्याला जमते. तो 
निःसंग वृत्तीचा असल्याने कुठलीही उपाधी आपल्यामागे 
लावून घेत नाही. तो भलती आशा कधी बाळगत नाही 
व कुणावर कधी क्रोधही करीत नाही. असा तो सदा 
निर्मत्सरी व निर्दोष असतो. (२३) 

तो संदेहरहित विमलज्ञानाने युक्‍त असतो. अत्यंत 
समाधानी वृत्ती असून भगवंताचे भजन करतो. सिद्ध 
झाला असूनही तो अत्यंत सावधपणे साधनाचे रक्षण 
करीत एखाद्या साधकाप्रमाणेच राहतो. (२४) 

तो आत्मरूपाने सर्वांशी एकरूप झालेला असल्याने 
त्याच्याकडे पाहिले असता मूर्तिमंत सुख वा संतोषच 
त्याच्या रूपाने प्रगट झाले आहेत असे वाटते. तो नेहमी 
आनंदी, सुप्रसन्न, स्मितहास्य ज्याच्या चेहऱ्यावर शोभत 
आहे असा दिसतो. (२५) 

तो भाग्यवंत असतो, जयवंत असतो, रूपवंत 
असतो, गुणवंत असतो, आचारसंपन्न असून क्रियाशील 
व सुविचारी असतो. (२६) 

तो यशवंत, कोर्तिबंत, शक्‍क्तिसंपन्न, सामर्थ्यवान, 
वीर्यबंत व ज्याचे आशीर्वाद सुफल होतात, असा 
सत्यवंत व पुण्यकर्मे करणाराही असतो. (२७) 

तो विद्यावंत, कलावंत असतो. ऐश्‍वर्यसंपन्न असून 
उत्तम लक्षणांनी युक्‍त असतो. कुलीन असून पवित्र आचरणाचा 
असतो वब बलशाली असूनही दयाळू असतो (२८) 

तो युक्तिप्रयुक्‍्ती जाणणारा, गुणसंपन्न, वरिष्ठ व 
बुद्धिमान असून धेर्यशीलही असतो. त्याने गुरूकडून 
दीक्षा घेतलेली असते व तो सदा संतुष्ट असतो. त्याच्या 
ठिकाणी कुठलीही वासना, इच्छा, कामना उरलेली नसते 
व तो अत्यंत वैराग्यसंपन्न असतो. (२९) 

असो. याप्रमाणे येथे जे उत्तम गुण सांगितले आहेत, 
ते सद्विद्येचे लक्षण असून त्यांचा अभ्यास करता यावा 
म्हणूनच त्यांचे थोडेसे वर्णन केले आहे. (३०) 

रूपाचे सौंदर्य हे काही अभ्यासाने प्राप्त होत नाही. 
जे उपजत गुण असतात, त्यांत परिवर्तन घडवून आणता 
येत नाही. तेथे काही उपायच नसतो. म्हणून आगंतुक 
गुण म्हणजे अभ्यासाने ज्यांना आपण प्राप्त करून घेऊ 
शकतो, त्यांसाठी तरी काही प्रयत्त करावा. (३१) 


दासबोध 


दशक २: समास ९ 


७९ 





ऐसी हे सद्विद्या बरवी । सर्वत्रांपासी असावी । 


परी विस्क्तपुरुषें अभ्यासावी । अगत्यरूप 


याप्रमाणे ही उत्तम अशी विद्या सर्वांपाशीच असावी 


॥ ३२॥ | असे समर्थ सांगतात. निदान विरक्त पुरुषांनी तरी 


अगत्याने तिचा अभ्यास करावा. (३२) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सद्विद्यानिरू्पणनाम' समास आठवा समाप्त. 
[_] 
दशक २ : समास ९ 
वबिरक्तलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका विरक्‍्तांची लक्षणें । श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता विरक्त 
विखतें असावें कोण्या गुणें । पुरुषाची लक्षणे सांगतो ती ऐका. विरक्त पुरुषाच्या अंगी 
जेणें आंगीं सामर्थ्ये बाणे । योगियाचें ॥ १॥ | कोणते गुण हवेत ते प्रथम सांगतो. कारण 


जेणें सदकीर्ति वाढे । जेणें सार्थकता घडे। 
जेणेंकरिता महिमा चढे । बिरक्‍्तांसी ॥२॥ 


जेणें परमार्थ फावे । जेणें आनंद हेलावे। 
जेणें विरक्ति दुणावे । विवेकेंसहित  ॥३॥ 


बोळे । 
॥४॥ 


जेणें सुख उचंबळे | जेणें सद्‌्विद्या 
जेणें भाग्यश्री प्रबळे । मोक्षेंसहित 


पुरती । 
॥५॥ 


मनोरथ पूर्ण होती । सकळ कामना 
मुखीं राहे सरस्वती । मधुर बोलावया 


हे लक्षणें श्रवण कीजे । आणि सदृढ जीवीं धरिजे। 
तरी मग विख्यात होईजे । भूमंडळीं ॥६॥ 


विरक्तें विवेकें असावें । विरवतें अध्यात्म वाढवावे । 
विरक्तें धारिष्ट धरावें । दमनविषई ॥७॥ 


विरक्तें राखावे साधन । विरवतें लावावें भजन। 
विरते विशेष ब्रह्मज्ञान । प्रगटवावें ॥८॥ 


विरक्‍्तें भक्ति वाढवावी । विरक्‍्तें शांती दाखवावी । 
विरक्तें येलें करावी । विरक्ती आपुली ॥९॥ 





वैराग्यामुळे योग्याचे अंगी सामर्थ्य बाणते व योग 
सिद्धीस जातो. (१) 

विरक्‍्तीमुळेच उत्तम कीती मिळते, मनुष्यजन्माचे सार्थक 
होते व वैराग्यसंपन्न मनुष्यास थोरवी प्राप्त होते. (२) 

या गुणामुळे स्वस्वरूपसाक्षात्कार होतो, त्यामुळे 
आनंद उचंबळून येतो आणि विवेकासहित वैराग्यही 
दुपटीने वाढू लागते. (३) 

त्या गुणांनीच सुख उचंबळून येते, सद्विद्येची 
प्राप्ती होते आणि मोक्षासहित सर्व भाग्य व ऐश्‍वर्य यांनी 
जीवन संपन्न बनते. (४) 

सर्व मनोरथ पूर्ण होतात, सर्व कामनांची पूर्तता 
होते आणि मधुर बोलण्याकरिता जणू सरस्वतीच जिभेवर 
येऊन राहते. (५) 

आता जी लक्षणे सांगतो, ती ऐकून हृदयात अत्यंत 
दृढपणे धारण करा, म्हणजे मग तो मनुष्य या जगात 
प्रसिद्धी मिळवतो. (६) 

विरक्त माणसाने विवेकाने वागावे. त्याने जगात 
अध्यात्माचा प्रचार करावा व इंद्रियांवर ताबा ठेवण्यासंबंधी 
धैर्य धारण करावे. (७) 

विरक्त पुरुषाने साधनाचा कधीही त्याग करू नये. 
त्याने लोकांमध्ये भगवद्‌्भजनाची आवड उत्पन्न करावी 
आणि विशेषेकरून आपल्या वाणीने आणि आचरणाने 
जगात ब्रह्मज्ञान लोकांना स्पष्ट करून सांगावे. (८) 

विरक्‍्ताने लोकांत भक्तिमार्गाचा प्रचार करावा, 
त्याने आपल्या वागण्याने शांती कशी असते, हे लोकांना 
दाखवून द्यावे आणि आपले वैराग्य प्रयत्नपूर्वक जतन 
करवे. (९) 


८० 


विरक्तें सदक्रिया प्रतिष्ठावी । 
विरक्तें निवृत्ति विस्तागवी । 
विरक्तें नैराशता धरावी । सद्‌ढ जिबेंसी 


दशक २ 


॥१०॥ 


बिरकतें धर्मस्थापना करावी । 
विरकतें नीति आवलंबावी । 
बिरवतें क्ष्मा सांभाळावी । अत्यादरेंसी ॥११॥ 


वबिरक्तें परमार्थ उजळावा । विरवतें विचार शोधावा । 


विरक्तें सन्निध ठेवावा । सन्मार्ग सत्वगुण ॥१२॥ | 


बिखवतें भाविकें सांभाळावी । बिरवतें प्रेमळें निववावीं। 
विरक्‍्तें साबडीं नुपेक्षावीं । शरणागतें ॥९३॥ 


विरक्‍्तें असावें परम दक्ष । विरवतें असावें अंतरसाक्ष । 
बिरक्तें बोढावा केपक्ष । परमार्थाचा ॥९४॥ 


विरक्तें अभ्यास करावा । विरक्तें साक्षेप धरावा । 
विरक्तें वगत्रृत्वें उभारावा । मोडला परमार्थ ॥ १५॥ 


बिस्वतें विमळज्ञान बोलावें । 
विखतें वैराग्य स्तवीत जावें । 


विरबतें निश्चयाचें करावें । समाधान ॥१६॥ 


पर्वे करावी अचाटें । चालवावी भक्तांची थाटे। 


नाना वैभवें कचाटें । उपासनामार्ग  ॥ १७॥ 
हरिकीर्तनें करावीं । निरूपणें माजवाबीं। 
भक्तिमार्गे ल्ाजवावबीं । निंदक दुर्जनें ॥ १८॥ 


बहुतांस करावे परोपकार । भळेपणाचा जीर्णोद्धार। 


पुण्यमार्गाचा विस्तार । बळेंचि करावा ॥ १९॥ 
स्नानसंध्या जप ध्यान । तीर्थयात्रा भगवबद्धजन। 
नित्यनेम पवित्रपण । अंतरशुद्ध असावें ॥ २०॥ 
दुढनिश्वयो धरावा । संसार सुखाचा करावा| 


विश्व जन उद्धरावा । संसर्गमात्रे ॥२१॥ 


विरक्तें असावें धीर । विरक्तें असावें उदार। 
विरक्तें असावें तत्पर । निरूपणविषई॑ ॥ २२॥ 


: समास ९ 


दासबोध 


| विरक्ताने सतूक्रियेचा आदर करून समाजात 
तिची प्रतिष्ठापना करावी. त्याने विरक्‍तीचा, अनासक्‍्तीचा 
प्रचार करावा आणि स्वत:ही प्रयत्नपूर्वक नि:संगता 
दृढपणे हृदयी धारण करावी. (१०) 
विरक्ताने धर्मस्थापना करावी. स्वत: नेहमी नीतीस 
धरून वागावे आणि अत्यंत आदराने क्षमाशील वृत्ती 
जतन करवी. (११) 
विरक्ताने परमार्थाचे पुनरुज्जीवन कराबे. त्याने 
नित्यानित्य-विवेक करावा व नेहमी सत्त्वगुणाचे रक्षण 
करून त्याच्या साह्याने सन्मार्गाचे आचरण करावे. (१२) 
विरक्ताने भाविकांना आधार द्यावा, भगवद्भक्तांची 
अंत:करणे निववावी आणि जे भोळेभाबडे लोक भगवंतास 
शरण आले असतील, त्यांची कधीही उपेक्षा करू नये. (१३) 
विरक्‍्ताने नेहमी सावध असावे, दुसऱ्याचे अंतरंग 
जाणून घ्यावे आणि परमार्थ वाढेल असा प्रयत्न करावा. (१४) 
वबिखवताने नेहमी (शास्त्राभ्यास, योगाभ्यास, ध्यानाभ्यास 
इत्यादी) अभ्यास करावा. त्याने नेहमी प्रयत्नशील 
असावे आणि परमार्थ मार्गासंबंधी लोकांची उदासीनता, 
आपल्या उत्तम वक्‍्तृत्वाच्या बळावर दूर करून परत अज्ञ 
लोकांना परमार्थाकडे वळवावे. (१५) 
विरक्ताने शुद्ध आत्मज्ञानाचा उपदेश करावा, त्याने 
वैराग्याची स्तुती करावी व लोकांच्या शंकांचे निरसन करून 
त्यांना नि:संदेह असे समाधान मिळवून द्यावे. (१६) 
विरक्ताने अत्यंत उत्साहाने निरनिराळे पर्वकाळ व 
महोत्सव साजरे करावे. त्यानिमित्ताने मोठ्या आदराने, थाटाने 
भक्तांचे समुदाय एकत्रित करावेत आणि प्रयत्नपूर्वक अत्यंत 
वैभवाने थायमाटात त्या महोत्सवात भजन, कौर्तन, प्रवचनादी 
उपासनामार्गांचे अवलंबन करवे. (१७) 
त्याने हरिकीर्तने करावी. प्रवचने, निरूपणे यांची एकच 
गर्दी करून सोडावी आणि भक्तिमार्गाचा आवेशाने प्रचार 
करवा की, त्यायोगे निंदक, दुर्जन यांना लाज वाटावी. (१८) 
अनेकांवर परोपकार करावा, उत्तम आचाराचा 
जीर्णोद्धार करावा आणि प्रयत्नपूर्वक पुण्यमार्गाचा प्रचार, 
प्रसार करावा. (१९) 
स्न्रान, संध्या, जप, ध्यान, तीर्थयात्रा, भगवद्‌भजन, 
तसेच नित्यनेम व पवित्रपणा यांचा त्याने स्वत: अवलंब 
करून लोकांनाही त्यासाठी प्रवृत्त करावे ब हे सर्व करीत 
असता अंतःकरणही अत्यंत शुद्ध असावे. (२०) 
विरक्‍्ताने दृढ निश्चयाने वागावे, सर्व लोकांना 
। सुख देण्याचा प्रयत्त करावा आणि असे वागावे को 
केवळ संगतीनेही जगातील लोकांचा उद्धार होईल. (२१) 
विरक्ताने धीरगंभीर व अत्यंत उदार असावे. तसेच 
' त्याने अध्यात्मनिरूपण करण्यातही नेहमी तत्पर असावे. (२२) 











'दासबोध दशक २: 


विरक्तें सावध असावें । विरक्‍्तें शुद्ध मार्गे जावे। 
बिरक्तें झिजोन उस्बाबें । सदकोर्तीसी । ॥ २३॥ 


विरक्तें विरक्त धुंडावें । बिरक्‍्तें साधु वोळखावें। 
विरक्तें मित्र करावें । संत योंगी सजन॥ २४॥ 


विरक्‍्तें करावीं पुरश्चरणें । विरक्‍्तें फिरावीं तीर्थाटणें । 
विरकतें करावीं नानास्थानें । परम रमणीय ॥ २५॥ 


विरक्तें उपाधी करावीं । आणी उदासवृत्ति न संडावी । 
दुराशा जडों नेदाबी । कोणयेकविषई॑॥ २६॥ 


विस्कतें असावें अंतरनिष्ठ । विरवतें नसावें क्रिया भ्रष्ट । 
विर्वतें न व्हावें कनिष्ठ । पराधेनपणें ॥ २७॥ 


विरक्तें समय जाणावा । विरवतें प्रसंग बोळखावा। 
विरक्त चतुर असावा । सर्वप्रकारें ॥ २८॥ 


विरवतें येकदेसी नसावें । विरवतें सर्व अभ्यासावे । 
बिरव्तें अवघें जाणावें । ज्याचें त्यापरी ॥ २९॥ 


हरिकथा निरूपण । सगुण भजन ब्रह्मज्ञान। 
पिंडज्ञान तत्त्वज्ञान । सर्व जाणावें ॥३०॥ 
कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग। 


प्रवृत्तिमा्ग निवृत्तिमार्ग । सकळ जाणावें ॥३९१॥ 


प्रेमळ स्थिती उदास स्थिती । योगस्थिती ध्यानस्थिती । 
विदेह स्थिती सहज स्थिती । सकळ जाणावें ॥३२॥ | 


ध्वनी लक्ष मुद्रा आसनें । मंत्र यंत्र बिधी विधानें । 
नाना मतांचे देखणें । पाहोन सांडावे. ॥३३॥ 


विरक्तें असावें जगमित्र । बिरक्‍्तें असावें स्वतंत्र । 
विरक्‍्तें असावें विचित्र । बहुगुणी ॥ ३४॥ 





समास ९ ८१ 

विरक्ताने नेहमी सावध असावे आणि नेहमी 
सन्मार्गानेच चालावे. लोकांसाठी शरीर झिजवून त्याने 
उत्तम कौर्तिरूपाने अमर व्हावे. (२३) 

विरक्ताने स्वतःसारख्या विरक्त पुरुषांचा शोध 
घ्यावा, समाजातील साधुपुरुषांना ओळखून, संत, योगी, 
सज्जन इत्यादींचे बरोबर त्याने मित्रत्वाचे संबंध जोडावे. 
त्या सर्वांना आपलेसे करावे. (२४) 

विरक्‍्ताने स्वत: नाना पुरश्चरणे करावीत, 
निरनिरळ्या तीर्थक्षेत्राचे दर्शन घ्यावे, तीर्थयात्रा कराव्यात 
आणि उपासनेस योग्य अशी परम रमणीय नाना 
स्थाने त्याने निर्माण करावी. (२५) 

विरक्‍्ताने लोकसंग्रह करावा पण स्वत: कोठेही 
आसक्त होऊ नये. कशाविषयीही भलती आशा कधीही 
बाळगू नये. (२६) 

विरक्ताने आपले स्वरूपाचे अनुसंधान कधी सुटू 
देऊ नये. आचारग्रष्ट कधी होऊ नये आणि 
पराधीनपणे कुणाचे अंकितही होऊ नये. (२७) 

विरक्‍्तास वेळप्रसंगाचे भान नेहमी असावे व 
त्यास योग्य असे त्याने वागावे. यासाठी तो सर्व दृष्टीने 
चतुर असणे जरूर आहे. (२८) 

विरक्‍्ताने एकांगी कधी असू नये. त्याने प्रत्येक 
विषयाचा सर्व बाजूने अभ्यास करावा आणि जाणण्यायोग्य 
जे जे असेल, ते त्याने सर्व जाणून घ्यावे. (२९) 

त्याने भगवंताची सगुण चरित्रे जाणून घ्यावीत, वेदान्ताचे 
निरूपणही त्यास साध्य असावे. सगुणभजन व ब्रह्मज्ञान 
तसेच पिंडज्ञान, तत्त्वज्ञान इत्यादी उपासनेतील निर्गुण, सगुण 
भेद वगैरेसंबंधी सर्व त्यास ज्ञात असावे. (३०) 

परमात्मप्राप्तीचा कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग, 
सिद्धान्तमार्ग, प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग या सर्वांचे सखोल 
ज्ञान विरक्‍तास असावे. (३१) 

भगवद्‌भक्तांची प्रेममय स्थिती किंवा ज्ञानी लोकांची 
उदासस्थिती, योग्यांची योगस्थिती व ध्यानी लोकांची 
ध्यानस्थिती तसेच जीवन्मुक्तांची विदेहावस्था व सहजावस्था 
यांचे अचूक व स्वानुभवजन्य ज्ञान विरक्त पुरुषास 
असावे. (३२) 

याशिवाय नाना प्रकारचे नाद, नाना प्रकारचे प्रकाश 
व त्यांचे दर्शन, विविध प्रकारच्या मुद्रा, योगासने, 
विविध मंत्र आणि विविध प्रकारची यंत्रे, तसेच अनेक 
प्रकारची विधिविधाने व परमार्थ मार्गातील विविध 
प्रचलित मते या सर्वांचे ज्ञानही विरक्त पुरुषाने करून 
घेऊन नंतर वाटल्यास सोडून द्यावे. (३३) 

विरक्त पुरुषाची सर्वांशी मैत्री असावी, तो जगमित्र 
असला, तरी त्याने पूर्ण स्वतंत्र असावे. विचित्र वाटतील 
असे अनेक गुणही त्याच्या ठिकाणी असावेत. थोडक्यात 
तो अनेक गुणांनी संपन्न असावा. (३४) 


८२ 


दशक २ : समास १० 


दासबोध 





विरक्तें असावें विरक्त । विरक्तें असावें हरिभक्त । 
विरवतें असावें नित्यमुक्‍्त । अलिप्तपणे ॥ ३५॥ 


विस्वतें शास्त्रें धांडोळावीं । विरक्‍्तें मतें विभांडावीं। 
विरक्‍्तें मुमुक्षें लावावी । शुद्धमार्गे ॥ ३६॥ 


विरवतें शुद्धमार्ग सांगाबा । विरक्‍्तें संशय छेदावा। 
विरक्तें आपल्मा म्हणावा । वबिश्‍वजन ॥ ३७॥ 


विरक्तें निंदक वंदावें । बिरक्तें साधक बोधावे। 
विस्क्तें बद्ध चेववावे । मुमुक्षनिरूपणें ॥ ३८॥ 


विरवतें उत्तम गुण घ्यावे । विरक्तें अवगुण त्यागावे। 
नाना अपाय भंगावे । विवेकबळें ॥३९॥ 


ऐसीं हें उत्तम लक्षणें । ऐकावी येकाग्र मनें। 
याचा अव्हेर न करणें । विरक्‍्तपुरुषें ॥ ४०॥ 


इतुकें बोलिलें स्वभावें । त्यात मानेल तितुकें घ्यावें । 
श्रोतीं उदास न करावें । बहुबोलिलेंम्हणौनी ॥ ४१॥ 


परंतु लक्षणें न घेतां । अवलक्षणें बाष्कळता। 
तेणें त्यास पढतमूर्खता । येवो पाहे ॥ ४२॥ 


त्या पढतमूर्खाचें लक्षण । पुढिलिये समासी निरूपण । 
बोलिलें असे सावधान । होऊन, ऐका  ॥ ४३॥ 





विरक्‍्ताने नेहमी वैराग्यसंपन्न असणे जरूर आहे. तो 
हरिभक्त असावा. तसेच जीवन्मुक्त असून निःसंग 
असावा. (३५) 
बिरक्ताने अनेक शास्त्रांचा सखोल अभ्यास करावा, 
परमार्थास प्रतिकूल मतांचे त्याने खंडण करावे आणि 
मुमुक्षूंना शुद्ध परमार्थमार्ग कळावा म्हणून मार्गदर्शनही 
त्याने करावे. (३६) 
विरकताने शुद्ध परमार्थ मार्गासंबंधी अचूक मार्गदर्शन 
करावे, लोकांच्या मनातील शंका, संशय यांचे निरसन त्याने 
करावे व सर्व विश्‍वातील लोकांवर प्रेम करावे. (३७) 
विरक्ताने आपल्या निंदकांनाही वंदन करावे. जे 
साधक असतील त्यांना आत्मज्ञानाचा उपदेश 
करावा व जे बद्ध असतील त्यांना अध्यात्मनिरूपणाच्या 
योगे चेतवावे, स्वहिताचा विचार करण्यासाठी 
जागृत करावे. (३८) 
विरक्त पुरुषाने उत्तम गुण घ्यावेत, अवगुणांचा 
त्याग करावा व आपल्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व 
अपायांचा विवेकाच्या बळावर नाश करावा. (३९) 
अशी ही विरक्त पुरुषाची उत्तम लक्षणे येथे 
सांगितली आहेत, विरक्त पुरुषाने ती एकाग्र मनाने श्रवण 
करावीत, त्यांचा अव्हेर करू नये. (४०) 
स्वाभाविकरीत्या मला जी पटली, ती मी येथे 
सहजपणे सांगितली आहेत, त्यांतील पटतील तितकी 
श्रोत्यांनी घ्यावी. मी फार बोललो म्हणून त्यांनी 
खिन्न होऊ नये. (४१) 
परंतु ही उत्तम लक्षणे न घेता बाष्कळपणे जो अवलक्षणे 
घेतो, त्याच्या ठिकाणी पढतमूर्खता मात्र येते. (४२) 
त्या पढतमूर्खांची लक्षणे पुढील समासात वर्णन केली 
आहेत. तरी श्रोत्यांनी ती सावध होऊन ऐकावी. (४३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विरकतलक्षणनाम' समास नववा समाप्त. 


.) ८ 


दशक २ : समास १० 
पढतमूर्खलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां सांगितली लक्षणें । मूर्खाआंगीं चातुर्य बाणे । 
आतां ऐका शाहाणे । असोनि मूख ॥१॥ 


नाव पढतमूर्ख । श्रोतीं न मनावें दुःख। 
॥२॥ 


तया 
अवगुण त्यागितां सुख । प्राप्त होये 





यापूर्वी ज्यायोगे मूर्ख माणूसही चतुर 


बनेल ती लक्षणे सांगितली. आता जे लोक 
शहाणे असून मूर्खासारखे वागतात, त्यांची 
लक्षणे ऐका. (१) 


अशा लोकांना पढतमूर्ख म्हणतात. यातील काही 
लक्षणे आपल्या ठिकाणी आहेत असे वाटले, तरी 
श्रोत्यांनी दुःख मानू नये. त्या अवगुणांचा प्रयत्नपूर्वक 
त्याग करावा, म्हणजे सुख लाभेल. (र) 


'दासबोध 


बहुश्रुत आणी वित्पन्न । प्रांजळ बोले ब्रह्मज्ञान । 
दुराशा आणी अभिमान । धरी तो येक पढतमूर्ख ॥ ३॥ 


मुक्‍त क्रिया प्रतिपादी । सगुण भक्ति उछेदी। 
स्वधर्म आणी साधन निंदी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ४॥ 


आपलेन ज्ञातेपणें । सकळांस शब्द ठेवणें । 
प्राणीमात्रांचें पाहे उणें । तो येक पढतमूर्ख ॥ ५॥ 


शिष्यास अवज्ञा घडे। कां तो संकटी पडे। 
जयाचेनि शब्दें मन मोडे । तो येक पढतमूर्ख ॥६॥ 


रजोगुणी 
बैभव देखोन वाखाणी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ७॥ 


समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवि जो दूषण। 
गुण सांगतां अवगुण । पाहे तो येक पढतमूर्ख ॥ ८॥ 


लक्षणें ऐकोन मानी वीट । मत्सरें करी खटपट) 
नीतिन्याय उद्धट । तो येक पढतमूर्ख ॥९॥ 


जाणपणें भरी भरे। आला क्रोध नावरे। 
क्रिया शब्दास अंतरे। तो येक पढतमूर्ख ॥ १०॥ 


वक्ता  अधिकारेंबीण । वगत्रृत्वाचा करी सीण। 
वचन जयाचें कठीण । तो येक पढतमूर्ख ॥ ११॥ 


श्रोता 
बाचाळपणाचेनि 


बहुश्रुतपणें । वक्तयास आणी उणें। 
गुणें । तो येक पढतमूर्ख ॥ १२॥ 


दोष ठेवी पुढिलांसी । तेंचि स्वयें आपणापासी । 
ऐसें कळेना जयासी । तो येक पढतमूर्ख॥ १३॥ 


अभ्यासाचेनि गुणें । सकळ विद्या जाणे। 
जनास निवऊं नेणें । तो येक पढतमूर्ख ॥ १४॥ 


हस्त बांधीजे ऊर्णतंतें । लोभे मृत्य भ्रमरातें। 
ऐसा जो प्रपंची गुंते । तो येक पढतमूर्ख ॥ १५॥ 


दशक २: समास १० 


तमोगुणी । कपटी कुटिळ अंतःकर्णी । 





८३ 


जो बहुश्रुत, थोर, व्यासंगी आणि विद्वान आहे, 
ब्रह्म्ञानही सुंदर रीतीने सांगतो, पण मनात दुराशा आणि 
अभिमान बाळगतो, तो एक पढतमूर्खच जाणावा. (३) 

जो स्वेच्छाचाराचे प्रतिपादन करतो, सगुण भक्तीचे 
खंडण करतो, स्वधर्माची आणि साधनाची निंदा करतो, 
तो पढतमूर्ख असतो. (४) 

जो स्वत:स फार विद्वान समजून इतर सर्वांना 
नावे ठेवतो, प्राणिमात्राचे ठिकाणी दोषच पाहतो, तोही 
पढतमूर्खच असतो. (५) 

जो शिष्यास अवज्ञा घडेल किंबा तो संकटात 
'पडेल अशी आज्ञा करतो व ज्याच्या बोलण्याने इतरांच्या 
मनाला दुःख होते, असे मर्मभेदक शब्द बोलणाराही 
पढतमूर्खच असतो. (६) 

जो रजोगुणी, तमोगुणी असतो, कपटी, कुटिल 
अंतःकरणाचा असतो आणि वैभवास भुलून श्रीमंत 
माणसाची स्तुती करू लागतो, तो पढतमूर्खच होय. (७) 

जो एखादा ग्रंथ संपूर्ण न पाहता उगीचच त्यातील 
दोष काढून नावे ठेवतो, त्यांचे गुण सांगू लागले असता ते 
ऐकूनही न घेता दोषच पाहातो, तो पढतमूर्ख जाणावा. (८) 

चांगली लक्षणे सांगायला गेले की ज्याला कंटयळा 
येतो, जो मत्सरग्रस्त होऊन नाना खटपटी, लटपटी करतो 
व ज्याला नीतिन्यायाची जराही चाड नसून जो उद्धट 
असतो, तोही पढतमूर्खच होय. (९) 

स्वतः आपण मोठे ज्ञानी आहोत, असे समजून जो 
हट्टास पेटतो, ज्याला राग आला तर आवरता येत नाही 
आणि जो बोलतो एक आणि करतो मात्र दुसरेच, तो 
पढतमूर्ख असतो. (१०) 

योग्यता नसताना जो वक्ता बनतो आणि उगीचच 
बोलण्याचे कष्ट घेतो, ज्याचे बोलणे अत्यंत कठोर 
असते, तो पढतमूर्ख जाणावा. (११) 

एखादा श्रोता मोठा बहुश्रुत असतो, पण 
वाचाळपणा करून वक्त्याचा अपमान करतो, तो 
पढतमूर्खच समजावा. (१२) 

जो ज्या गोष्टीसाठी लोकाला दोष देतो; पण स्वतः 
मात्र तीच गोष्ट करतो, असा स्वत:चे दोष न जाणणारा 
माणूस पढतमूर्खच असतो. (१३) 

जो अभ्यासाच्या योगाने सर्व विद्यांचे ज्ञान करून घेतो, 
पण लोकांच्या अंतःकरणास सुख-समाधान देऊन त्यांचे 
मन शांत करू शकत नाही, तो पढतमूर्खच समजावा. (१४) 

कोळिष्टकांच्या नाजूक धाग्याने हत्ती बंधनात 
सापडावा किंवा सुगंधाच्या लोभाने भुंगा कमळात 
अडकून मरून जावा, त्याप्रमाणे मोक्षप्राप्ती करून 
घेण्यास समर्थ असूनही जो मायेच्या कोमल धाग्यांमुळे 
प्रपंचातच गुंतून पडतो, तो पढतमूर्खच होय. (१५) 


८ 


दशक २: समास ९१० 


दासबोध 





स्त्रियांचा संग धरी । स्त्रियांसी निरूपण करी। 
निंद्य वस्तु आंगिकारी । तो येक पढतमूर्ख ॥ १६॥ 


जेणें उणीब ये आंगासी । तेंचि दृढ धरी मानसीं । 
देहबुद्धि  जयापासीं । तो येक पढतमूर्ख ॥ १७॥ 


सांडूनियां श्रीपती ।॥ जो करी नस्स्तुती। 
कां दष्टीं पडिल्यांची कीती । वर्णी तो येक पढतमूर्ख ॥ १८॥ 


वर्णी स्त्रियांचे आवेव । नाना नाटकें हावभाव । 
देवा विसरे जो मानव । तो येक पढतमूर्ख ॥ १९॥ 


भरोन वैभवाचे 
'पाषांडमत 


भरीं । जीवमात्रास तुच्छ करी। 
थावरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ २०॥ 


बित्पन्न आणी वौीतरागी । ब्रह्मज्ञानी  माहायोगी। 
भविष्य सांगों लागे जगीं । तो येक पढतमूर्ख ॥ २१॥ 


श्रवण होतां अभ्यांतरी । गुणदोषाची चाळणा करी । 
परभूषणें मत्सरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ २२॥ 


नाहीं. भक्‍तीचें साधन । नाहीं वैराग्य ना भजन। 
क्रियेविण ब्रह्मज्ञान । बोळेतो येक पढतमूर्ख ॥ २३॥ 


न मनी तीर्थ न मनी क्षेत्र । न मनी वेद न मनी शास्त्र । 
पवित्र कुळीं जो अपवित्र। तो येक पढतमूर्ख ॥ २४॥ 


आदर देखोनि मन धरी । कीर्तीविण स्तुती करी । 
सवेंचि निंदी अनादरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ २५॥ 


मागें येक पुढें येक । ऐसा जयाचा दंडक। 
बोळे येक करी येक । तो येक पढतमूर्ख ॥ २६॥ 


प्रपंचविशीं सादर । परमार्थी ज्याचा अनादर। 
जाणपणें घे अधार तो येक पढतमूर्ख ॥ २७॥ 


येथार्थ सांडून वचन । जो रक्षून बोळे मन। 
ज्याचें जिणे पराधेन । तो येक पढतमूर्ख ॥ २८॥ 


सोंग संपाधी वरीवरी । करूं नये तेंचि करी। 
मार्ग चुकोन भरे भरी । तो येक पढतमूर्ख॥ २९॥ 








जो स्त्रियांच्या संगतीत राहातो, स्त्रियांपुढेच ब्रह्मनिरूपण 
करतो आणि निंद्य वस्तूंचे सेवन करतो, तो पढतमूर्ख 
जाणावा. (१६) 
ज्यायोगे आपल्याला कमीपणा येईल तेच जो 
अंत:करणात दुढ धरतो व देहबुद्धी ज्याची दृढ असते, 
तो पढतमूर्ख जाणावा. (१७) 
लक्ष्मीपती भगवंताची स्तुती करण्याचे सोडून जो 
नर्स्तुती करतो किंवा जो दृष्टीस पडेल त्याची कोर्ती 
वर्णन करू लागतो, तो पढतमूर्खच असतो. (९१८) 
जो स्त्रियांच्या अवयवांचे वर्णन करतो, नाना नाटके, 
हावभाव, नकला करण्यात प्रवीण असतो, पण जो मनुष्य 
देवाला मात्र विसरतो तो पढतमूर्खच होय. (१९) 
ऐश्वर्य प्राप्त झाले असता घमेंडीने जो जीवमात्रास 
तुच्छ समजतो, तसेच शास्त्रविरुद्ध मताचे प्रतिपादन 
करतो तोही पढतमूर्खच असतो. (२०) 
जो बहुश्रुत विद्वान असतो, विरक्‍तही असतो एवढेच 
नव्हे तर ब्रह्ममञानी असून महायोगीही असतो; पण जो लोकांमध्ये 
भविष्य सांगू लागतो, तोसुद्धा पढतमूर्खच जाणावा.(२१) 
काही श्रवण करीत असताना जो मनामध्ये त्यातील गुण- 
दोषांसंबंधी चिंतन करू लागतो व दुसऱ्याचे चांगले पाहून जो 
त्याचा मत्सर करू लागतो, तोही पढतमूर्खच असतो. (२२) 
जो भक्तीचे काही साधन करीत नाही, जो वैराग्यसंपन्न 
नसतो व काही भजन, पूजन इत्यादी क्रिया न करताच 
लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगू लागतो, तो पढतमूर्ख होय. (२३) 
जो तीर्थक्षेत्र, वेद अथवा शास्त्र इत्यादी काहीच 
मानत नाही व पवित्रकुळी जन्मला असून ज्याचे आचरण 
अपवित्र असते, तो पढतमूर्ख समजावा. (२४) 
जो आदर देतो, त्याची जो मनधरणी करतो, 
ज्याची योग्यता नाही त्याची जो स्तुती करतो आणि नंतर 
स्वत: त्याची निंदा करतो, त्याचा अनादर करतो, तो 
एक पढतमूर्खच असतो. (२५) 
माणसाच्या तोंडावर एक बोलायचे व त्याच्या पाठीमागे 
दुसरेच बोलायचे अशी ज्याची वागण्याची रीत असते; जो 
बोलतो एक तर करतो दुसरेच, तो पढतमूर्खच समजावा. (२६) 
जो प्रपंचाविषयी आदर बाळगतो व परमार्थाचा 
अनादर करतो आणि आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ शास्त्रवचनांचा 
वाटेल तसा आधार घेतो, तो पढतमूर्ख जाणावा.( २७) 
जो योग्य ते सांगायचे सोडून ऐकणाराचे मन 
राखण्यासाठी अयोग्यही बोलतो व ज्याचे जगणे परस्वाधीन 
लोकांवर अवलंबून असते, तोही पढतमूर्खच असतो. (२८) 
जो वर वर चांगले वागत असल्याचे सोंग आणतो; 
पण (चोरून) जे करू नये तेच करतो, चांगला मार्ग 
सोडून हट्टाने आडमार्गास लागतो, तो पढतमूर्खच होय. (२९) 


दासबोध 


रात्रंदिवस करी श्रवण । न संडी आपले अवगुण। 
स्वहित आपलें आपण । नेणे तो येक पढतमूर्ख ॥ ३०॥ 


निरूपणीं भले भले । श्रोते येऊन बैसले। 
क्षुद्रे लक्षुनी बोले। तो येक पढतमूर्ख ॥३१॥ 


शिष्य जाला अनाधिकारी । आपली अवज्ञा करी। 
पुन्हा त्याची आशा धरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३२॥ 


होत असतां श्रवण । देहास आले उणेपण। 
क्रोधे करी चिणचिण । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३३॥ 


भरोन वैभवाचे 
गुरुपरंपरा 


भरीं । सद्गुरुची उपेक्षा करी। 
चोरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३४॥ 


ज्ञान बोलोन करी स्वार्थ । कृपणा ऐसा सांची अर्थ । 
अर्थासाठी लावी परमार्थ । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३५॥ 


वर्तल्यावीण 
'पराधेन 


सिकवी । ब्रह्मज्ञान लावणी ल्मवी। 
गोसावी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३६॥ 


भक्तिमार्ग अबघा मोडे । आपणामध्यें उपंढर पडे। 
ऐसिये कर्मी पवाडे । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३७॥ 


प्रपंच गेला हातीचा । लेश नाहीं परमार्थाचा । 
द्वेषी देवां ब्राह्मणांचा । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३८॥ 


त्यागावया अवगुण । बोलिलेंपढतमूर्खाचें लक्षण । 
विचक्षणें नीउन पूर्ण । क्ष्मा केलें पाहिजे॥ ३९॥ 


परममूर्खामाजी मूर्ख । जो संसारीं मानी सुख । 
या संसारदुःखाऐसें दुःख । आणीक नाहीं. ॥४०॥ 


तेंचि पुढें निरूपण । जन्मदु:खाचें लक्षण| 
गर्भवास हा दारुण । पुढें निरोपिला ॥४१॥ 


दशक २: समास १० 





८५ 


जो रात्रंदिवस चांगल्या उपदेशांचे श्रवण करीत असूनही 
आपले अवगुण सोडत नाही, आपले स्वत:चे हित कशात 
आहे हे जो जाणत नाही, तो पढतमूर्ख असतो. (३०) 
जो निरूपण करीत असताना मोठे अधिकारो श्रोते 
ऐकायला येऊन बसले असता जो त्यांची क्षुद्र न्यूने 
काढून बोलतो, तो पढतमूर्खच जाणावा. (३१) 
ज्याचा शिष्य अनधिकारी झाल्याने गुरूची अवज्ञा 
करीत असतानाही जो तिकडे दुर्लक्ष करून परत त्या 
शिष्याची आशा धरतो, तो पढतमूर्खच असतो. (३२) 
श्रवण करीत असता जर देहधर्मामुळे त्यात अडथळा 
आला, उणीव भासू लागली, तर जो रागाने चिडचिड 
करतो, तो पढतमूर्खच होय. (३३) 
आपल्या ऐश्वर्याच्या मदाने जो सद्गुरूंची उपेक्षा 
करतो आणि गुरुपरंपर कोणासही सांगत नाही, तो 
पढतमूर्ख जाणावा. (३४) 
ज्ञानाच्या गोष्टी सांगून जो आपला स्वार्थ साधतो 
आणि एखाद्या कंजूष माणसासारखा द्रव्यसंचय करतो, 
संपत्ती मिळविण्यासाठी जो परमार्थाचा उपयोग करतो, 
तो पढतमूर्ख समजावा. (३५) 
जो स्वत: तसे आचरण न करता लोकांना ब्रह्मज्ञान 
शिकवतो. वास्तविक कुणी विचारल्याखेरीज सांगू नये 
अशी ब्रह्मज्ञानाविषयीची शास्त्राज्ञा पण ती मोडून जो पोयसाठी 
सर्रस सर्वांना ब्रह्मज्ञान सांगत सुटतो व महंत असून पराधीन 
होऊन राहतो, तो पढतमूर्खच असतो. (३६) 
जी कर्मे केली असता भक्क्‍तिमार्गात विघ्न येते आणि 
स्वत:चे जीवनही अस्ताव्यस्त होऊन जाते अशी कर्मे करण्यास 
जो मागेपुढे पाहात नाही, तो पढतमूर्ख जाणावा. (३७) 
हातचा प्रपंचही गेला व अंत:करणात परमार्थाचा 
लेशही नाही, असा जो देवा-ब्राह्मणांचा द्वेष करतो, तो 
पढतमूर्ख होय. (३८) 
लोकांनी अवगुणांचा त्याग करावा म्हणून पढतमूर्खाची 
लक्षणे वर्णन केली आहेत. विचाखंतांनी त्यातील न्यून 
असेल ते पूर्ण करून घ्यावे व मला क्षमा करावी. (३९) 
या संसारात जो सुख मानतो तो परम मूर्खामध्येही मूर्ख 
असतो. या संसारदु:खाएवढे दु:ख आणखी कुठलेही 
नाही. (४०) 
येथून पुढे त्याचेच वर्णण केले आहे. जन्म 
घेतल्यावर सोसावे लागणारे दु:ख व गर्भवासाचे दारुण 
दु:ख पुढे वर्णिले आहे (४१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पढतपूर्खलक्षणनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक दुसरा समाप्त. 


(1 (_) 


८ दशक ३ : समास १९ दासबोध 





दर्शक तिसरा : स्वगुणपरीक्षा 
दशक ३ £: समास १ 
जन्मदुःखनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


जन्म दुःखाचा अंकुर। जन्म शोकाचा सागर। श्री समर्थ म्हणतात की, जन्म हा दुःखरूपी वृक्षाचा 


जन्म भयाचा डोंगर। चळेना ऐसा ॥१॥ | अंकुर म्हणजे आरंभ. जन्म झाला को दुःखाला सुरुवातच 
होते. जन्म शोकाचा समुद्र असून भयाचा कधीही न हलणारा 


असा डोंगर आहे. (१) 
जन्म म्हणजे कर्माची मूस आहे. कारण जन्मापासूनच 
जन्म कर्माची आटणी । जन्म पातकाची खाणी। कर्म पाठीस लागते. जन्म ही पातकाची खाण आहे. जन्म 
जन्म काळाची जाचणी । निच नवी ॥२॥ ही नित्यनूतन काळाची जाचणी आहे. कारण जन्माला 
आल्यापासून काळाचे भय सदा मागे लागलेलेच असते. (२) 
जन्म हे कुविद्येचे फळ आहे असे म्हणण्याचे 
जन्म कुविद्येचें फळ। जन्म ल्मेभाचें कमळ। कारण वासनेमुळेच जन्म घ्यावा लागतो. जन्मास लोभाचे 
जन्म भ्रांतीचें पडळ । ज्ञानहीन ॥३॥ कमळ म्हटले आहे. लोभ म्हणजे आसक्ती. आसक्तिरूपी 
कमळातच जीवरूपी भ्रमर गुंतून पडतो. जन्म हे भ्रांतीचे 
पडळ आहे.कारण जन्म होताच स्वस्वरूपाचे विस्मरणरूपी 
| अज्ञान उत्पन्न होते. (३) 
जन्म जिवासी बंधन । जन्म मृत्यासी कारण। जन्म होताच मी देह हे विपरीत ज्ञान बुद्धीस व्यापते 
जन्म हेंचि अकारण । गथागोवी ॥४॥ । व वास्तविक मुक्‍त असून जीव आपल्याला बद्ध समजू 
लागतो. तसा देहाचा जन्म म्हणजे अकारणच मायेत 
गुरफटणे होय. (४) 
जन्म होताच स्वस्वरूपाचा विसर पडतो. तोच सुखाचा 
विसर होय. मी देह ही भावना दुढ होताच एकामागोमाग 
एक चिंता त्या जीवास व्यापून यकतात, म्हणून जन्म म्हणजे 
चिंतेचे आगर म्हटले असून जन्मच मुळी वासनेमुळे होतो . 
आणि त्यानंतर वासनांची सतत वृद्धीच होत जाते. (५) 
जन्म जिवाची आवदसा । जन्म कल्पनेचा ठसा। जन्म होताच जीवाचे स्वस्वरूपज्ञान लोपते हे एक 
जन्म ल्ंबवेचा वळसा । ममतारूप ॥६॥ । प्रकारे त्याचे अध:पतनच असते. जन्म होताच मी देह या 
कल्पनेचा ठसा बुद्धीवर उमटतो आणि मग ममतारूप डाकीण 
त्याला झपाटून टाकते. (६) 
जन्म मभायेचें मैंदावें । जन्म क्रोधाचें विरवें। अन्म. म्हणजे "मायेचे कपट: होते, जन्य. म्हणजे 
मोक्षास आडबें। विघ्न आहे गां क्रोधाचे वीरपण होय. जन्म मोक्षाच्या मार्गात आडवे येणारे 
गनत. "साधा विघ्नच आहे. (७) 
देहाचा जन्म होताच मी देह हा अहंकार उत्पन्न होतो, 
म्हणजे अहंता तेव्हापासून आपला प्रभाव गाजवू लागते 
जन्म जिवाचे मीपण । जन्म अहंतेचा गुण। आणि गर्भात असताना ज्या जीवास ईश्वराचे स्मरण असते, 
जन्म हेंचि विस्मरण । ईश्वराचें ॥८॥ । त्यास जन्मताक्षणी त्याचा पूर्ण विसर पडतो. (८) 


जन्म सुखाचा विसर। जन्म चिंतेचा आगर 
जन्म बासनाविस्तार | विस्तारला ॥५॥ 





दासबोध 


दशक ३ : समास ९ 


८७ 





जन्म विषयांची आवडी । जन्म दुराशेची बेडी। 
जन्म काळाची कांकडी । भक्षिताहे ॥९॥ 


जन्म हाचि विषमकाळ। जन्म हेंचि वोखटी वेळ। 
जन्म हा अति कुश्वीळ । नर्कपतन ॥१०॥ 


पाहातां शरीराचे मूळ। या ऐसें नाहीं अमंगळ। 
रजस्बलेचा जो विटाळ । त्यामध्यें जन्म यासी॥ ११॥ 


अत्यंत दोष ज्या विटाळा । 
त्या विटाळाचाचि पुतळा । 


तेथें निर्मळपणाचा सोहळा । केवी घडे ॥१२॥ 
रजस्बलेचा जो विटाळ । 
त्याचा आळेन जाला गाळ । 
त्या गाळाचेंच केवळ । शरीर हें ॥१३॥ 


वरि वरि दिसे वैभवाचें । अंतरीं पोतडें नर्काचें। 
जैसें झांकणें चर्मकुंडाचे । उघडितांच नये ॥ १४॥ 


कुंड धुतां शुद्ध होतें । यास प्रत्यई धुईजेतें। 
तरी दुर्गंधी देहातें । शुद्धता न ये ॥ १५॥ 


अस्तीपंजर  उभविल्म । सीरानाडी गुंडाळिला। 
मेदमांसें सरसाविला । सांदोसांदीं भरूनी॥ १६॥ 


अशुद्ध शब्दें शुद्ध नाहीं । तेंहि भरलें असे देहीं। 
नाना व्याधी दुःखें तेंहि । अभ्यांतरी बसती ॥ १७॥ 


नर्काचें कोठार भरलें । आंतबाहेरी लिडीबिडिलें। 
मूत्रपोतडें जमलें । दुर्गधीचें ॥१८॥ 


जंत किडे आणी आंतडी । नाना दुर्गंधीची पोतडी । 
अमुप लवथविती कातडी । कांटाळवाणी  ॥ १९॥ 


सर्वांगास सिर प्रमाण । तेथें बळसें वाहे प्राण । 
उठे घाणी फुटतां श्रवण । ते दुर्गंधी नेघवे ॥२०॥ 


डोळां निघती चिषपडें। नाकी दाटतीं मेकडें। 
प्रातःकाळी घाणी पडे । मुखीं मळासारिखी॥ २१॥ 





जन्म होताच विषयांची आवड उत्पन्न होते, 
इंद्रियांनी विषयोपभोग घेतले असता सुख लाभेल अशी 
दुराशेची बेडी हातापायांत पडते. काळ म्हणजे मृत्यू. 
काकडी खावी तसा काळ या शरीरास कधी नष्ट करील, 
हे सांगता येत नाही. (९) 
जन्मकाळ हाच वाईट काळ असून ती वेळ फार 
कठीण, प्राणसंकटाची असते. जन्म फार घाणेरडा असून 
ते नरकात पडणेच समजावे. (१०) 
या देहाची उत्पत्ती कशी होते, याचा विचार करू 
लागल्यास या देहासारखे अमंगळ काही नाही अशी खात्री 
पटते. रजस्वलेच्या विटाळामध्ये याचा जन्म होतो. (११) 
ज्या वियळास अत्यंत अमंगळ, दोषास्पद मानतात, 
त्या विटाळाचाच पुतळा म्हणजे हा देह होय. असा 
मुळातच जो अमंगळ, त्याला निर्मळ करण्याचा खटाटोप 
केला, तरी तो कसा सफल होणार? (१२) 
रजस्वलेचा वियळ आटून त्याचा जो गाळ बनतो, 
त्या गाळाचेच हे शरीर बनते. (१३) 
ते वरवर सुरेख दिसते, पण वास्तविक ते आतमध्ये 
घाणीचे पोतडेच आहे. चांभाराच्या चर्मकुंडाचे झाकण 
काढायची ज्याप्रमाणे सोयच नसते, तशीच या शरीराची 
स्थिती आहे. (१४) 
ते चर्मकुंड धुऊन काढले असता स्वच्छ होऊ शकते 
पण या देहाला दररोज कितीही धुऊन काढले तरी दुर्गंधीने 
भरलेला हा देह निर्मळ होतच नाही. (१५) 
हाडांचा सापळा उभा केला, तो शिरा नाड्या यांनी 
गुंडाळला आणि प्रत्येक सांध्यामध्ये चरबी व मांस भरून 
त्याला चांगला फुगवला. असा हा देह तयार होतो. (१६) 
रक्‍त म्हणजे ' अशुद्ध ' अर्थात जे शुद्ध नाही, तेही या 
शरीरात भरलेले असते. शिवाय या शरीरात नाना व्याधी 
दुःखे भरलेली असतात. (१७) 
शरीर म्हणजे आतबाहेर घाणीने लडबडलेले व 
नर्काचे कोठार आहे. शरीर म्हणजे दुर्गंधीने भरलेली 
मूत्राची पिशवीच आहे. (१८) 
शरीरात जंत, किडे वळवळत असतात आणि नाना 
प्रकारच्या दुर्गधीची पोतडी म्हणजे यातील आतडी होत. शरीरात 
अनेक कंटळवाणी गलिच्छ कातडी लोंबत असतात.(१९) 
शरीरात शिर म्हणजे मस्तक हे श्रेष्ठ म्हणतात. 
त्याला उत्तमांग म्हणतात, पण तेथे नाकांतून शेंबूड वाहात 
असतो आणि कान फुटला असता जी दुर्गंधी त्या 
घाणीमुळे सुटते ती तर सहनच होत नाही. (२०) 
डोळ्यांत चिपडे येतात, नाकांत मेकडे गर्दी करतात, 
रोज प्रात:काळी तोंडातून मळासारखी घाण बाहेर पडते.(२१) 


८८ 


लाळ थुंका आणी मळ। पीत श१लेष्मा 
तयास म्हणती मुखकमळ । चंद्रासारिखें 


प्रबळ। 
॥२२॥ 


मुख ऐसें कुश्वीळ दिसे । पोटीं विष्ठा भरली असे। 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । भूमंडळी ॥२३॥ 


पोटीं घालितां दिव्यान्न । कांहीं विष्ठा कांहीं वमन । 
भागीरथीचें घेतां जीवन । त्याची होये लघुशंका ॥ २४॥ 


एवं मळ मूत्र आणी वमन । हेंचि देहाचे जीवन। 
येणेंचि देह वाढे जाण । यदर्थी संशय नाहीं ॥ २५॥ 


पोटीं नस्तां मळ मूत्रवोक । मरोन जाती सकळ लोक। 
जाल्य राव अथवा रंक । पोटीं विष्ठा चुकेना॥ २६॥ 


निर्मळपणें काढूं जातां । तरी देह पडेल तत्वता । 
एवं देहाची वेवस्ता । ऐसी. असे ॥ २७॥ 


ऐसा हा धड असतां । येथाभूत पाहों जातां। 
मग ते दुर्दशा सांगतां । शंका बाधी ॥ २८॥ 


ऐसिये कारागृहीं वस्ती । नवमास बहु विपत्ती । 
नवहि द्वारे निरोधती । वायो कैंचा तेथें ॥ २९॥ 


बोका नरकाचे रस झिरपती । ते जठराग्नीस्तव तापती । 
तेणें सर्वहि उकडती । अस्तिमांस ॥३०॥ 


त्वचेविण गर्भ खोळे । तंव मातेसी होती डोहळे । 
कटवतिक्षणें सर्वांग पोळे । तया बाळकाचें ॥३१॥ 
बांधलें चर्मांचें मोटाळें। तेथें विष्ठेचें पेटाळें। 
रसउपाय वंकनाळें। होते असे ॥३२॥ 


विष्ठा मूत्र वांती पीत । नाकीं तोंडीं निघती जंत। 
तेणे निर्बुजलें चित्त । आतिशयेंसी  ॥ ३३॥ 


ऐसिये कारागृहीं प्राणी । पडिल्य अत्यंत दाटणीं | 
कळवळोन म्हणे चक्रपाणी । सोडबीं येथून आतां॥ ३४॥ 


देवा सोडविसी येथून । तरी मी स्वहित करीन। 
गर्भवास हा चुकवीन । पुन्हा न यें येथें ॥३५॥ 


दशक ३: 





समास ९ दासबोध 
ज्या तोंडामध्ये लाळ, थुंकी आणि इतर घाण, तसेच 
पित्त, कफ यासारखी प्रबळ घाण भरलेली असते, त्याला 
मुखकमळ चंद्रासारखे आहे, असे म्हणतात. (२२) 
तोंड असे घाणेरडे असते, तर पोटात विष्ठा भरलेली 
असते. या गोष्टी जगात प्रत्यक्षच आहेत. त्यांना दुसरे प्रमाण 
देण्याची जरुरी नाही. (२३) 
'पोयत जरी काही मिष्टान्न, दिव्यान्न घातले, तरी त्यातील 
काहीची विष्ठा होते, तर कधी कधी काही ओकूनही पडते. 
जरी अगदी गंगाजल प्राशन केले, तरी त्याचे मूत्रच बनते.( २४) 
थोडक्यात, मल, मूत्र आणि ओक हे देहाचे जीवन असून 
त्यांनीच देहाचे पोषण होते, याबद्दल संशय नाही. (२५) 
जर पोटात याप्रमाणे मल, मूत्र, ओक नसतील, तर 
सर्व लोक मरून जातील. राव असो वा रंक असो, त्याच्या 
'पोटात विष्ठा असतेच असते. ती चुकत नाही. (२६) 
स्वच्छ करण्यासाठी ती काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला 
तरदेह मरून जाईल. या देहाची अवस्था ही अशी असते.( २७) 
जो पर्यंत देहे धडधाकट असतो तोपर्यंत देहाची 
कशी अवस्था असते, हे इत्थंभूत सांगितले तरी खरे वाटत 
नाही व देह खरेच असा घाणेरडा आहे का, अशी शंका 
मनात येते. (२८) 
अशा या देहरूपी कारागृहात वस्तीला आल्यामुळे 
जीवाला नऊ महिने फार यातना भोगाव्या लागतात. 
गर्भाशयात वायू नसतो. त्यामुळे देहातील नऊ द्वारे 
(दोन डोळे, दोन कान, नाकाची दोन भोके, तोंड, गुद 
आणि उपस्थ) रोधली जातात. (२९) 
आईच्या पोटातील ओक आणि विष्ठा यातून पाणी 
झिरपते, रस झिरपतात, ते जठराग्नीमुळे तापतात, त्यामुळे 
गर्भाच्या अस्थी व मांस उकडून निघतात. (३०) 
गर्भाला त्वचा नसते, तो नुसता मांसपिंड खोळीत 
असतो. तो हालचाल करू लागतो, तेव्हा मातेला डोहाळे 
लागतात. ती कडू व तिखट पदार्थ खाऊ लागते, त्यामुळे 
त्या गर्भातील बालकाचे सर्वांग होरपळते. (३२१) 
गर्भ म्हणजे चामड्याचे बांधलेले गाठोडे व आत 
विष्ठेचे पोतडे असते. नाभीपासून निघणाऱ्या नाळेच्याद्वारे 
जगण्यास आवश्यक असणारे रस त्याला मिळतात. (३२) 
मल, मूत्र, ओक आणि पित्त यांच्यामुळे नाकातोंडातून 
जंतू बाहेर पडतात. त्यामुळे त्या गर्भातील जीव अतिशय 
घाबरतो. (३३) 
अशा या कैदखान्यात तो जीव अत्यंत अडचणीत 
सापडतो. त्यावेळी तो जीव कळवळून म्हणू लागतो को, 
हे चक्रपाणी, मला आता येथून सोडव. ' (३४) 
हे देवा, जर तू आत्ता मला येथून सोडवशील, तर मी 
स्वत:चे हित करून घेईन आणि गर्भवास चुकवीन. पुन्हा 
येथे येणार नाही. (३५) 


दासबोध दशक ३: 


ऐसी दुखवोनप्रतिज्ञा केली । तंव जन्मवेळ पुढें आली । 
माता आक्रंदो लागली । प्रसूतकाळीं ॥३६॥ 


नाकीं तोंडीं बैसलें मांस । मस्तकद्वारें सांडी स्वास । 
तेंहि बुजलें निशेष । जन्मकाळीं ॥ ३७॥ 


मस्तकट्वारा तें बुजलें । तेणें चित्त निर्बुजलें। 
प्राणी तळमळूं लागलें । चहूंकडे ॥३८॥ 


स्वास उस्बास कोंडला । तेणें प्राणी जाजावला। 
मार्ग दिसेनासा जाला । कासावीस ॥३९॥ 


चित्त बहु निर्बुजलें। तेणें आडभरी शभरलें। 
ल्रेक म्हणती आडवें आलें । खांडून काढा ॥ ४०॥ 


मग ते खांडून काढिती । हस्तपाद छेदून घेती। 
हातां पडिलें तेंचि कापिती । मुख नासिक उदर॥ ४१॥ 


ऐसे टवके तोडिले। बाळकें प्राण सोडिले। 
मातेनेंहि सांडिलें । कळिवर ॥ ४२॥ 


मृत्य पावल्या आपण । मातेचा घेतला प्राण । 
दुःख भोगिलें दारुण । गर्भवासी ॥४३॥ 


तथापी  सुकृतेंकरूनी । मार्ग सांपडल्य योनी। 
तऱही आडकल्म जाउनी । कंठ स्कंदी मागुता ।॥ ४४॥ 


तये संकोचित पंधीं । बळेंचि बोढून काढिती। 
तेणें गुणें प्राण जाती । बाळकाचे ॥ इॅ५॥ 





बाळकाचे जातां प्राण । अंती होये विस्मरण 
तेणें पूर्बील स्मरण । विसरोन गेला ॥४६॥ 


गर्भी म्हणे सोहं सोहं । बाहेरी पडतां म्हणे कोहं। 
ऐसा कष्टी जाल्म बहु । गर्भवासी ॥ ४७॥ 


दुःखा वरपडा होता जाला । थोरा कष्टीं बाहेरी आल्म । 


सवेंच कष्ट विसरल्त्र । गर्भवासाचे  ॥ ४८॥ 


सुंन्याकार जाली वृत्ती । कांही. आठवेना चित्तीं । 
अज्ञानें पडिली भ्रांती । तेणें सुखचि मानिलें॥ ४९॥ 


समास १ ८९ 
दुःखाने कासावीस होऊन जीव अशी प्रतिज्ञा करतो, 
तोच जन्मवेळ जबळ आलेली असते आणि प्रसूतीची वेळ 
आल्याने त्या वेदनांनी आई आरडाओरडा करू लागते.(३६) 
'पोणच्या नाकातोंडात मांस घट्ट बसल्याने ते मस्तकावरील 
टळूच्या ठिद्राद्वारे धासोच्छ्वास करू लागते. पण ते छिद्रही 
जन्मकाळी बुजून जाते. (३७) 
टाळूचे छिद्र बंद झाल्याने त्या पोराचा जीव घाबरा 


होऊन तो तळमळून चहूकडे हलू लागतो. (३८) 
श्वासोच्छ्वास कोंडला गेल्यामुळे तो जीव त्रासतो, 
पण मार्गच नसल्यामुळे तो कासावीस होतो. (३९) 


अतिशय घाबरून मूल बाहेर येण्यासाठी धडपडू 
लागले, पण ते भलत्याच जागी अडकून आडवे झाले. तेव्हा 
लोक म्हणू लागले की, ' अरे मूल आडवे आले आहे, तर 
आता त्याला कापून त्याचे तुकडे करूनच काढा. ' (४०) 
मग त्या मुलाचे हात, पाय, किंवा तोंड, नाक, पोट वगैरे 
जे अवयव हाताला सापडतील, ते कापून काढले जातात. (४१) 
अशा प्रकारे त्या बालकाचे खके तोडून काढताक्षणी 
ते बालक प्राण सोडते. एवढेच नव्हे तर या सगळ्या खटपटीत 
माताही देहाचा त्याग करते. (४२) 
याप्रमाणे ते बालक स्वत: मृत्यू पावते व आईचाही 
प्राण जातो. गर्भवासात त्या जीवाला भयंकर दुःख भोगावे 
लागते. (४२३) 
तथापि जर पूर्वपुण्याईच्या योगे त्याला योनीतून बाहेर 
येण्याचा सरळ मार्ग सापडला, तरी त्याची मान, खांदा वगैरे 
एखादा अवयव त्या संकुचित मार्गात अडकून बसतो. (४४) 
मग त्या संकुचित मार्गातून त्याला बळेच ओढून 
बाहेर काढतात. त्यायोगेही त्या बालकाचे प्राण कधी 
कधी जातात. (४५) 
बालकाचे प्राण जाऊ लागले की, त्या अंतसमयी 
परमेश्वरचे विस्मरण होऊन पूर्वीच्या सर्व गोष्टी तो 
विसरून जातो. (४६) 
गर्भात असताना स्वस्वरूपाचे ज्ञान असल्याने तो 
जीव ' सोहं सोहं' म्हणजे मी तोच आहे, म्हणजे मी ब्रह्मच 
आहे, असे म्हणत असतो, पण बाहेर पडला की 'कोहं' 
म्हणजे मी कोण आहे असे म्हणू लागतो. अर्थात त्याला 
स्वस्वरूपाचे विस्मरण होते. (४७) 
गर्भात असताना दु:खी असलेला तो जीव तेथून 


। मोठ्या कष्टाने बाहेर येतो. पण बाहेर येताच गर्भवासातील 


सर्व कष्ट तो पार विसरून जातो. (४८) 

त्याची वृत्ती शून्याकार होऊन त्याला चित्तात काहीच 
आठवेनासे होते आणि अज्ञानाने भ्रांती उत्पन्न होऊन जन्मलेल्या 
बालकाला सुखच वाटू लागते. (४९) 





९० दशक ३ : समास २ दासबोध 
देहे विकार पावलें। सुखदुःखे झळंबलें त्याचा देह विकार पावू लागतो. त्याची वाढ होऊ 
असो ऐसें गुंडाळले । मायाजाळीं ॥५०॥ | लागली की, तो जीव सुख-दु:खाने व्याप्त होतो. असो. या- 

प्रमाणे तो जीव मायेच्या जाळ्यात सापडून बद्ध होतो. (५०) 
ऐसें दुःख गर्भवासी । होते प्राणीमात्रांसीं । प्रत्येक प्राणिमात्राला गर्भवासात असे दारुण दु:ख 
म्हणोनिया भगवंतासी । शरण जावें ॥ ५१॥ | भोगावे लागते. म्हणून त्याने भगवंतास शरण जावे. (५१) 


जो भगवंताचा भक्त । तो जन्मापासून मुक्‍त। 
ज्ञानबळें विरक्त । सर्वकाळ ॥५२॥ 


ऐशा गर्भवासी विपत्ती । निरोपिल्या  येथामती। 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अबधान द्यावें ॥ ५३॥ 





जो भगवंताचा भक्‍त असतो, तो या जन्ममरणाच्या 
चक्रातून आपल्या विरक्‍्तीच्या आणि झानाच्या बळावर 
कायमचा मुक्‍त होतो. त्याला पुनर्जन्म नसतो. (५२) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, याप्रमाणे गर्भवासातील दुःखाचे 
मी यथामती वर्णन येथे केले आहे. आता पुढे जे काही सांगणार 
आहे, त्याकडे श्रोत्यांनी सावध होऊन लक्ष द्यावे. (५२३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' जन्मदुः:खनिरूपणनाम' समास पहिला समाप्त. 


दशक ३ : 


(__) (_] 


समास २ 


स्वगुणपरीक्षा (अ) 


॥ श्रीराम ॥ 


संसार हाचि दुःखमूळ । लागती दुःखाचे इंगळ। 
मागां बोलिली तळमळ । गर्भवासाची ॥१॥ 


गर्भवासी दुःख जालें॥ तें बाळक विसरले 
पुढें वाढो लागलें । दिवसेंदिवस ॥२॥ 


बाळपणीं त्वचा कोंवळी । दुःख होतांचि तळमळी । 
बाचा नाहीं तये काळीं । सुखदुःख सांगावया ॥ ३॥ 


देहास कांहीं दुःख जालें । अथवा क्षुधेनें पीडलें। 
तरी तें परम अक्रंदलें। परी अंतर नेणवे ॥४॥ 


माता कुरवाळी वरी । परी जे पीडा जाली अंतरीं । 
ते मायेसी न कळे अभ्यांतरीं । दुःख होये बाळकासी ॥ ५॥ 


मागुतें मागुतें फुंजे रडे । माता बुझाबी घेऊन कडे। 
वेथा नेणती बापुडें। तळमळी जीवीं ॥६॥ 


नाना व्याधीचे उमाळे । तेणें दुःखें आंदोळे। 
रडे पडे कां पोळे । अम्निसंगें ॥७॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, हा संसारच मुळी दु:खाचे 
मूळ आहे. यात दु:खाची इंगळी लागते, तेव्हा तिच्या डंखाने 
प्राणांतिक वेदना होतात. मागील समासात गर्भवासात ज्या 
यातना सोसाव्या लागतात, त्याचे वर्णन केले होते. (१) 
पण गर्भवासात जे दु:ख भोगलेले असते त्याचा त्या 
बालकास विसर पडतो आणि पुढे ते दिवसेंदिवस वाढू 
लागते. (२) 
बाळपणी त्याची त्वचा फार कोवळी असते. त्यामुळे 
जर काही दु:ख झाले की ते तळमळू लागते आणि सुखदु:ख 
सांगावे म्हटले तर त्यावेळी त्याला बोलताही येत नसते. (३) 
देहाला काही दु:ख झाले अथवा भुकेने व्याकूळ 
झाले, तरी ते बालक मोठमोठ्याने रडू लागते, पण आपली 
आतली व्यथा त्याला सांगता येत नाही. (४) 
माता त्याला जवळ घेते, कुरवाळते, पण त्याच्या 
अंतरांत काय दुःख आहे, ते तीही जाणू शकत नाही. त्यामुळे 
त्या बालकाचे दुःख दूर होऊ शकत नाही. (५) 
ते मूल हुंदके देऊन परत परत रडते, आई त्याला 
कडेवर घेऊन समजावण्याचा प्रयत्न करते, पण त्याला 
काय व्यथा आहे हे कुणीच जाणू शकत नाही; त्यामुळे ते 
मूल बिचारे तळमळत राहाते. (६) 
नाना व्याधींच्या जोरामुळे ते दु:खाने भयकंपित 
होते. कधी ते रडते, कधी पडते, तर कधी विस्तवामुळे 
ते पोळतेही. (७) 


दासबोध दशक ३ : 


शरीर रक्षितां नये । घडती नाना अपाये। 
खोडी अधांतरी होये । आवेबहीन बाळक ॥८॥ 


अथवा अपाय चुकले पूर्व पुण्य पुढें ठाकलें। 
मातेस बोळखों ल्ागलें । दिवसेंदिवस ॥९॥ 


क्षणभरी मातेस न देखे । तरी आक्रंदेरुदन करी दुःखें। 
ते समई॑ मातेसारिखें । आणीक कांहींच नाहीं ॥ १०॥ 


आस करून वास पाहे । मातेविण कदा न राहे। 
वियोग पळमात्र न साहे । स्मरण जालियां नंतरें॥ ११॥ 


जरी ब्रह्मादिक देव आले । अथवा लक्ष्मीने अवल्मेकिलें। 
तरी नवचे बुझाविलें । आपले मातेबांचूनी ॥ १२॥ 


कुरूप अथवा कुलक्षण । सकळांहूने  करंटेपण। 
तरी नाहीं तीसमान । भूमंडळीं कोणी ॥ १३॥ 


ऐसें तें केविलवाणे । मातेविण दिसे उणें। 
रागें परते केलें तिनें । तग आक्रदोनी मिठी घाली ॥ १४॥ 


सुख पावे मातेजवळी । दुरी करितांचि तळमळी । 
अति प्रीति तयेकाळीं । मातेवरी लागळी ॥ १५॥ 


तंब ते मातेस मरण आलें । प्राणी पोरटें जालें। 
दुःखें झुणी लागलें । आई आई म्हणोनी ॥ १६॥ 





आई पाहातां दिसेना । दीनरूप पाहे जना। 
आस ल्मगलिसे मना । आई येईल म्हणोनी ॥ १७॥ 





माता म्हणौन मुख पाहे । तंब ते आपुली माता नव्हे। 
मग हिंवासलें राहे । देन्यवाणें ॥१८॥ 


मातावियोगें कष्टलें। तेणें मानसीं दुःख जालें। 
देहहि क्षीणत्व पावलें । आतिशयेंसी ॥१९॥ 


अथवा माताही वांचली । मायलेंकुर भेटी जाली । 
बाळदशा ते राहिली । दिवसेंदिवस  ॥२०॥ 


बाळपण जालें उणें । दिवसेंदिवस होये शाहाणे । 
मग ते मायेचें अत्यंत पेखणें । होतें तें राहिलें ॥२१॥ 





समास २ ९१ 
त्याला स्वतःच्या शरीराचे रक्षण करता येत नाही. 
त्यामुळे नाना अपाय घडत असतात. खोड्या करताना 
अकस्मात अपाय होऊन त्याला एखादा अवयवही 
गमवावा लागतो. (८) 
अथवा पूर्णपुण्याझमुळे असे काही अपाय झाले 
नाहीत कौ ते मोठे होऊन हळूहळू आपल्या आईला 
अधिकाधिक ओळखू लागते. (९) 
मग एक क्षणभर जरी आई दिसली नाही, तरी ते 
दुःखाने मोठमोठ्याने रडू लागते. त्यावेळी त्याला आईसारखे 
दुसरे आणखी काहीच आवडत नाही. (१०) 
मोठ्या आशेने ते आईची वाट पाहात असते, आईशिवाय 
ते जराही राहत नाही. आईची आठवण झाली की, तिचा 
वियोग त्याला पळभरही सहन होत नाही. (११) 
ब्रह्मादिक देव जरी आले किंवा प्रत्यक्ष लक्ष्मीने जरी 
प्रेमाने त्याच्याकडे पाहिले कितीही समजाविण्याचा प्रयत्न केला, 
तरी आपल्या आईला सोडून ते थोडा वेळही राहात नाही.(१२) 
आई कुरूप असो कुलक्षणी असो अथवा 
सगळ्यांच्यापेक्षा अभागी असो, त्या बाळाला सर्व जगात 
तिच्यासारखे कोणीही नसते. (१३) 
आई नसेल तर ते मूल केविलवाणे, दीन दिसते. 
तिने रागावून त्याला दूर सारले तरी ते मोठमोठ्याने रडू 
लागते ब धावत येऊन तिलाच मिठी मारते. (१४) 
आईच्या जवळ ते आनंदात असते. तिने दूर सारले 
तर ते तळमळू लागते. त्यावेळी आईवर त्याचे अतिशय 
प्रेम जडलेले असते. (१५) 
अशा स्थितीत आई मरण पावली तरते मूल अगदी पोरके 
होते आणि ' आई, आई' म्हणून दु:खाने झुरणीला लागते.(१६) 
आई कुठे दिसत नाही. त्यामुळे ते केविलवाणे होऊन 
लोकांच्या तोंडाकडे पाहू लागते. त्याला अजून आशा वाटत 
असते कौ आपली आई जरूर परत येईल. (१७) 
एखाद्या स्त्रीला पाहून ही आपली आई तरनाहीना, या 
विचाराने ते तिच्या चेहऱ्याकडे न्याहाळून पाहू लागते, तेव्हा 
त्याला कळते की, ही आपली आई नाही. त्यामुळे ते मूल 
हिरमुसले होते आणि केविलवाणे दिसू लागते. (१८) 
आईच्या वियोगाने ते फारकष्टी होते. त्याला मनात अत्यंत 
दुःख वाटते. त्यामुळे त्याचे शरीरही अत्यंत रोडावते. (१९) 
मातेलाही मरण न येता ती वाचली, तरमायलेकरांची भेट 
होते. मग दिवसेंदिवस त्या मुलाचे बालपणही संपत येते.(२०) 
बालपण संपून ते मूल दिवसेंदिवस शहाणे होऊ 
लागते. मग त्याला जो आईचा अत्यंत लळा लागलेला 
असतो, तो तितका राहात नाही. (२१) 


९२ 


दशक ३: समास २ 


दासबोध 





पुढें ले लागल खेळाचा । कळप मेळविल्य पोरांचा । 
आल्यागेल्या डावाचा । आनंद शोक वाहे ॥२२॥ 


मायबापें सिकविती पोटें । तयाचें परम दुःख वाटे। 
चट लागली न सुटे । संगती लेंकुरांची ॥२३॥ 


लेंकुरांमध्यें खेळतां । नाठवे माता आणि पिता। 
तंव तेथेंहि अवचिता । दु:ख पावला ॥ २४॥ 


पडिले दांत फुटल्या डोळा । मोडले पाय जाला खुळा। 
गेल माज अवकळा । ठाकून आली ॥ २५॥ 


निघाल्या देवी आणी गोवर । 
उठलें कपाळ लागल्म ज्वर । 
पोटसुळीं निरंतर । बायगोळा ॥ २६॥ 


लागलीं भूतें जाली झडपणी । जळीच्या मेसको मायेराणी । 


मुंज्या झोटिंग करणी । म्हैसोबाची ॥ २७॥ 
वेताळ खंकाळ लागल्य । ब्रह्मगिऱ्हो संचरला । 
नेणों चेडा बोलांडिला । कांही कळेना ॥ २८॥ 


येक म्हणती बोरेदेव । येक म्हणती खंडेराव । 
येक म्हणती सकळ वाव । हा ब्राह्माणसमंध ॥ २९॥ 


येक म्हणती कोणें केलें । आंगीं देवत घातलें। 
येक म्हणती चुकलें । सटवाईचें ॥३०॥ 


येक म्हणती कर्मभोग । आंगीं जडले नाना रोग। 
वैद्य पंचाक्षणी चांग । बोलाऊन आणिले ॥ ३१॥ 


येक म्हणती हा बांचेना । येक म्हणती हा मरेना। 
भोग भोगितो यातना । पापास्तव ॥३२॥ 





पुढे त्याला खेळाचा नाद लागतो आणि तो मुलांचा 
मेळा जमवून खेळण्यात दंग होतो. डाव जिंकला तर त्याला 
आनंद होतो आणि डाव हरला तर दुःख वाटते. (२२) 

आईवडील अत्यंत ममतेने मनःपूर्वक त्याला 
शिकविण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्याला त्यामुळे फार 
दुःख होते. मुलांच्या संगतीची चटक लागलेली असते, 
ती सुटता सुटत नाही. (२३) 

मुलांमध्ये खेळत असताना त्याला आईवडिलांची 
आठवणही होत नाही, परंतु त्या खेळण्यात अकस्मात 
दुःख ओढवते. (२४) 

खेळताना दात पडतात, डोळा फुटतो किंवा पाय 
मोडून तो लंगडा होतो, अगदी वेड्यासारखी त्याची 
अवस्था होते. त्याची सर्व मस्ती उतरते, जिरते व व्यंग 
आल्याने अवकळा येते. (२५) 

त्यात त्याला देवी येतात किंवा गोवर येतो, कपाळ 
दुखू लागते किंवा अंगात ताप भरतो, नाही तर निरंतर 
वायगोळा उठून पोटशूळ लागतो. (२६) 

त्याची अवस्था पाहून लोक नाना तर्ककुतर्क करू 
लागतात. कुणी म्हणते की, याला भुतांनी (झपाटले) 
आहे, तर कुणी म्हणतात कौ, याला मेसको, मायेराणी 
या जलदेवतांनी पकडले आहे. कुणी म्हणतात को मुंज्या, 
झोटिंग किंवा म्हमोबाची करणी बाधली आहे. (२७) 

कुणी म्हणतो की, याला दुष्ट वेताळ लागला आहे, 
तर कुणी म्हणते की, ब्रह्मराक्षसांनी याला धरले आहे, तर 
कुणी म्हणते की, कुणीतरी चेटूक केले असावे किंवा 
याने उतारा ओलांडला असावा. खरे काय झाले आहे, ते 
कळतच नाही. (२८) 

कोणी म्हणतो बिरदेव लागला, तर कुणी म्हणतो 
खंडेराव लागला, तर दुसरा कोणी म्हणतो की हे सगळेच 
खोटे आहे. याला ब्रह्मसमंधच लागला आहे. (२९) 

एक म्हणतो की, कुणी करणी केली आहे, तर 
कुणी म्हणतो की, मंत्र म्हणून एखादी देवता याच्या 
अंगात सोडली आहे, तर कोणी म्हणतो की सटबाईचे 
काही देणे चुकले असावे. (३०) 

कुणी म्हणतात की, पूर्वजन्मीच्या कर्मांचे फळ म्हणून 
याच्या अंगी नाना रोग जडले आहेत. असे म्हणून कुणी चांगले 
बैद्य किंवा चांगले मांत्रिक यांना बोलावून आणते. (३१) 

कोणी म्हणतात की, आता काही हा वाचत 
नाही. तर दुसरे कुणी म्हणतात की हा मरत नाही. 
पूर्वजन्मीच्या पापांचे फळ म्हणून याला या यातना 
भोगाव्या लागत आहेत. (३२) 


दासबोध 


दशक ३: समास २ 


९३ 





गर्भदुःख विसरल्मा । तो त्रिविधतापें पोळला । 
प्राणी बहुत कष्टी जाला । संसारदु:खें ॥३३॥ 


इतुकेंहि चुकोन वांचला । तरी मारमारूं शहाणा केला । 
लोकिकीं नेटका जाल । नांब राखे ऐसा ॥३४॥ 


पुढें मायेबापीं लोभास्तव । संभ्रमें मांडिला विव्हाव। 
दाऊनियां सकळ वैभव । नोबरी पाहिळी ॥ ३५॥ 


वऱ्हाडीबैभव 
मन हें 


दाटलें । देखोन परमसुख वाटलें। 
रंगोन गेलें । सासुरवाडीकडे ॥ ३६॥ 


मायबापीं भलतैसें असावें । परी सासुरवाडीस नेटकें जावें । 
द्रव्य नसेल तरी घ्यावें । रुण कळांतरे ॥ ३७॥ 


आंतर्भाव ते सासुरवाडी । मायेबापें राहिलीं बापुडीं। 
होताती सर्वस्वें कुडकुडीं । तितुकेंच कार्य त्यांचें॥ ३८ ॥ 


नोवरी आल्यां घरा । अती हव्यास वाटे बरा । 
म्हणे मजसारिखा दुसरा । कोणीच नाहीं ॥३९॥ 


मायबाप बंधु बहिणी । नोवरी न दिसतां वाटे काणी । 
अत्यंत लधल पापिणी । अविद्येने भुलविला ॥ ४०॥ 


संभोग नस्तां इतुका प्रेमा । योग्य जालिया उलंघी सीमा । 
प्रीती वाढविती कामा । करितां प्राणी गुंतला ॥ ४१॥ 


जरी न देखे क्षण येक डोळां । तरी जीव होय उताविळा । 
प्रीतीपात्र अंतर्कळा । घेऊन गेली ॥४२॥ 


कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ । मर्यादा लज्या मुखकमळ। 
बक्‍्त्रलोकनें केवळ । ग्रामज्याचे मैंदावें ॥ ४३॥ 





माणूस गर्भवासाचे दु:ख जरी विसरला तरी तो 
त्रिविध तापाने पोळून निघतो. या नाना प्रकारच्या 
संसारदुःखाने तो अत्यंत कष्टी होतो. (३३) 

या इतक्या सगळ्या कटकटीतून माणूस जर 
वाचला तर त्याला विद्या यावी, म्हणून आईवडील 
मारमारून शहाणा करतात. लोकांत नाव राखील असा तो 
चांगला होतो. (३४) 

नंतर आईवडिलांनी संसाराच्या लोभाने त्याच्या 
विवाहाचा विचार केला आणि आपल्या सर्व वैभवाचे 
प्रदर्शन करून त्याच्यासाठी नवरी पाहिली. (३५) 

आपापले वैभव घेऊन सर्व वऱ्हाड्यांनी दाटी 
केली. ते पाहून त्या नवरदेवास फार सुख वाटले व त्याचे 
मन सासुरवाडीकडे अगदी रंगून गेले. (३६) 

आपले आईवडील कशाही हीनदीन अवस्थेत 
असले, तरी सासुरवबाडीस आपण नीटनेळे गेले पाहिजे. 
त्यासाठी द्रव्य नसले तरी त्रण काढून व्याजाने द्रव्य 
घेऊन तो थाटात सासुरवाडीस जातो. (३७) 

त्याचे अंत:करण आंतून सर्व सासुरवाडीकडे गुंतलेले 
असते. आईबाप बिचारे दीन होऊन घरात राहातात. ते 
सर्वस्वी असहाय्य झालेले असतात. जणू तेवढ्यासाठीच 
जिवंत होते आणि त्यांचे कार्य आता झाले आहे. (३८) 

नवरी घरी आली कौ, त्या नवरदेवाला तिच्याविषयी 
अत्यंत आसक्ती वाटू लागते ब आपल्यासारखा सुखी 
दुसरा कोणीच नाही, असे त्याला वाटू लागते. (३९) 

घरात आई-वडील, भाऊ-बहिणी सर्व असली तरी 
नवरी दिसली नाही तर बाकोची सर्व त्याला तुच्छ वाटू 
लागतात. आपल्या बायकोमध्ये तो अधिकच गुंतून जातो. 
पापी अविद्येने त्याला पार भुलवून यकलेले असते.(४०) 

स्त्री वयात आली नसताही त्यास तिच्याविषयी 
इतके प्रेम वाटते. मग ती वयात येऊन तिच्यापासून 
स्त्रीसौख्य मिळू लागले म्हणजे तर त्याच्या वागण्याला 
मर्यादाच राहात नाही. त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम वाढू 
लागते आणि कामवासनेमुळे माणूस पुरता प्रपंचात 
गुरफटून जातो. (४९) 

बायको क्षणभर जरी दृष्टीआड झाली, तरी तो तिला 
पाहावयास अत्यंत उतावळा होतो. त्याची प्रीतिपात्र बनलेली 
ती पत्नी त्याचे अंत:करणच जणू घेऊन जाते. (४२) 

तिचे ते कोमल, मंजुळ शब्द, ती मर्यादा, तो 
लाजरेपणा, तो कमलासारखा सुंदर चेहण पाहिला तरी 
संभोगाच्या विचाराने मन भरून जाते. (४३) 


र्ड 


दशक ३: समास २ 


दासबोध 





कळवळा येतां सांबरेना । शरीर विकळ आवरेना । 
अनेत्र वेबसाई क्रमेना । हुरहुर वाटे ॥ ४४॥ 


वेवसाय करितां बाहेरी । मन  लागलेंसे घरीं । 
क्षणाक्षणां अभ्यांतरीं । स्मरण होये कामिनीचें ॥ ४५॥ 
तुम्हीं माझिया जिवांतील जीव । म्हणौनि अत्यंत लाघव। 
दाऊनियां चित्त सर्व । हिरोन घेतलें ॥४६॥ 


मैंद सोइरीक काढिती । फांसे घाळून प्राण घेती । 
तेसें आयुष्य गेल्यां अंतीं । प्राणीयांस होये ॥ ४७॥ 


प्रीति कामिनीसीं लागली । जरी तयेसी कोणी रागेजली । 
तरी परम क्षिती वाटली । मानसीं गुप्तरूपें ॥४८॥ 


तये भार्येचेनि कैवारें। मायेबापासीं नीच उत्तरें! 
बोलोनियां तिरस्कारें । वेगळा निघे ॥४९॥ 


स्त्रीकारणें लाज सांडिली । स्त्रीकारणें सखीं सोडिलीं। 
स्त्रीकारणें विघडिली । सकळहि जिवलगें॥५०॥ 


स्त्रीकारणें देह विकिल्म । स्त्रीकारणें सेवक जाला । 


स्त्रीकारणें सांडबल । विवेकासी ॥५१॥ 
स्त्रीकारणें लोलंगता । स्त्रीकारणें अतिनप्नता। 
स्त्रीकारणें पराधेनता । अंगिकारिळी ॥५२॥ 


स्त्रीकारणें लोभी जाला । स्त्रीकारणें धर्म सांडिला। 
स्त्रीकारणें अंतरल्म । तीर्थयात्रा स्वधर्म ॥ ५३॥ 


स्त्रीकारणें सर्वथा कांहीं । शुभाशुभ विचारिलें नाहीं । 
तनु मनु धनु सर्वही । अनन्यभावें अर्पिलें॥ ५४॥ 
स्त्रीकारणें परमार्थ बुडविला । प्राणी स्बहितास नाडला । 
ईश्वरी कानकोंडा जाल्या । स्त्रीकारणें कामबुद्धी ॥ ५५॥ 


स्त्रीकारणें सोडिली भक्‍ती । स्त्रीकारणें सोडिली विरवती । 
स्त्रीकारणें सायोज्यमुक्‍्ती । तेहि तुछ्य मानिली ॥ ५६॥ 


येके स्त्रियेचेनि गुणें । ब्रह्मांड मानिलें ठेंगणे । 
जिवलगें ती पिसुणें । ऐसे. बाटली ॥५७॥ 


ऐसी अंतरप्रीति जडली । सर्वस्वाची सांडी केली । 
तंब ते मरोन गेली । अकस्मात भार्या ॥ ५८॥ 








तिच्याबद्ददची आसक्ती अनावर होते. 
विषयसेवनासाठी शरीर व्याकूळ बनते, ते आवरत नाही. 
अन्यत्र दुसऱ्या व्यवसायात मन रमत नाही, सारखी तिची 
हुरहुर वाटत राहते. (४४) 
बाहेर काही व्यवसाय करीत असला तरी त्याचे मन 
सर्वस्वी घरी लागलेले असते. क्षणोक्षणी मनामध्ये आपल्या 
कामिनीचे स्मरण त्याला होत असते. (४५) 
* तुम्ही माझ्या जीवापेक्षाही मला प्रिय आहात' असे 
त्याची स्त्री अत्यंत लाघवीपणाने म्हणते आणि अशा गोड 
वागण्याने त्याचे सर्व चित्त हिरावून घेते. (४६) 
ठग किंवा पेंढारी लोक आधी ओळख काढतात 
आणि नंतर रुमालाचा गळफास लावून प्राण घेतात, तशी 
आयुष्य संपत आल्यावर माणसाची स्थिती होते. (४७) 
आपल्या स्त्रीवर त्यांचे फार प्रेम जडते. तिला जरा 
कुणी रागाने बोलले की, मनातल्या मनात त्याला अत्यंत 
दुःख होते. (४८) 
आपल्या बायकोचा कैवार घेऊन तो आईवडिलांना 
शिवीगाळ करतो, वाईट शब्दांत प्रत्युत्तर देतो, तिरस्काराने 
त्यांचा अपमान करून तो वेगळा निघतो. (४९) 
स्त्रीसाठी तो लाजलज्जा सोडतो. तिच्याकरता मित्रांना 
सोडतो. एवढेच नव्हे तर तिच्याखातर सर्व जिवलगांशी 
असलेले चांगले संबंध तो बिघडवून टाकतो. (५०) 
स्त्रीकरिता जणू तो आपला देहही विकतो. तिचा सेवक 
होऊन राहतो. स्त्रीकरिता तो विवेकालाही मुकतो. (५१) 
स्त्रीसाठी तो लंपट बनतो. तिच्यासाठीच अति नग्नता 
धारण करतो आणि पराधीन होऊन राहतो. (५२) 
स्त्रीच्या योगे तो लोभी होतो, धर्माचा त्याग करतो. 
तीर्थयात्रा, स्वधर्म इत्यादी गोष्टी तो करू शकत नाही.(५३) 
स्त्रीच्या आसक्तीमुळे तो शुभ-अशुभ याचा विचारही 
करीत नाही. आपले तन, मन, धन किंबहुना सर्वस्वच 
अनन्यभावाने तिला अर्पण करतो. (५४) 
स्त्रीसाठी त्याने परमार्थ बुडवला, स्वहितास मुकला, 
ईश्वयविषयी उदासीन झाला आणि कामासक्ती मात्र 
वाढली. (५५) 
स्त्रीला वश होऊन त्याने भक्तीचा त्याग केला, विरक्ती 
सोडून दिली. एवढेच नव्हे तर जी स्वीकारण्यास योग्य ती 
सायुज्य मुक्‍तीही त्याने तुच्छ मानली. (५६) 
एका स्त्रीच्या नादाने त्याने सर्व ब्रह्मांड तुच्छ मानले. 
प्रेमाची माणसे त्यास शत्रूसारखी वाटू लागली. (५७) 
अशा प्रकारे आपल्या पत्नीवर त्याचे अत्यंत 
अंत:करणपूर्वक प्रेम जडल्याने त्याने तिच्यापायी सर्वस्वाचा 
त्याग केला. तो अकस्मात ती बायको मरूनच गेली.(५८) 





दासबोध 


तेणें मनीं शोक वाढल्म । म्हणे थोर घात जाला । 
आतां कैंचा बुडाला । संसार माझा ॥५९॥ 


जिवलगांचा सोडिल्य संग । अवचिता जाला घरभंग। 
आतां करू मायात्याग । म्हणे दुःखें ॥६०॥ 


स्त्री घेऊन आडबी । ऊर बडबी पोट बडवी। 
लाज सांडून गौरवी । लोकांदेखतां| ॥६१॥ 


म्हणे माझें बुडाले घर। आतां न करी हा संसार। 
दुःखें आक्रंदला थोर । घोर घोषें ॥६२॥ 


तेणें जीव वारयाबेघल्ा । सर्वस्वाचा उबग आल्हा । 
तेणें दुःखें जाल । जोगी कां महात्मा॥ ६३॥ 


कां तें निघोन जाणें चुकले । पुन्हां मागुतें लग्न केलें। 
तेणें अत्यंतचि मग्न जालें । मन द्वितीय संमंधीं ॥ ६४॥ 


संमंध । सवेंचि मांडिला आनंद । 
सावध । पुढिले समासी ॥६५॥ 


जाल् द्वितीय 
श्रोतीं व्हावें 


देशक ३: 








समास ३ ९५ 
तिच्या मृत्यूने त्याच्या मनास अत्यंत शोक झाला. 
तो म्हणू लागला की, 'माझा फार मोठा घात झाला. आता 
कसला संसार! माझा संसार पार बुडाला'. (५९) 
जिवलग माणसांशी संबंध सोडून टाकला आणि 
आता अवचित माझे घरच मोडले! मग तो दु:खाने म्हणू 
लागला को, मी आता या मायेचा त्याग करतो. (६०) 
स्त्रीचे प्रेत मांडीवर घेऊन तो ऊर व पोट बडवून 
घेऊ लागला आणि लाज सोडून लोकांच्यासमोर तिची 
थोरवी वर्णन करू लागला. (६१) 
तो मोठमोठ्याने दु:खाने आक्रंदू लागला आणि म्हणू 
लागला को, माझे घर बुडाले। आता मी यापुढे संसार 
करणार नाही !' (६२) 
भ्रमिष्ट झालेल्या माणसासारखी त्याची स्थिती झाली. 
त्याला सर्वस्वाचा उबग आला. त्या दु:खामुळे तो अंगाला 
राख फासून साधू-बैरागी बनला. (६३) 
पण काही कारणाने घरातून निघून जाणे जमले नाही 
आणि शेवटी त्याने पुन्हा लग्न केले. त्यानंतर त्या दुसऱ्या 
बायकोमध्ये त्याचे मन अत्यंत आसक्त झाले. (६४) 
दुसरे लग्न झाल्यावर लगेच त्याच्या आनंदाला भरती 
आली. श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता पुढला समास ऐकण्यासाठी 
श्रोत्यांनी सावध व्हावे. (६५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्वगुणपरीक्षा ( अ ) नाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक ३ : 


-) 


समास ३ 


स्वगुणपरीक्षा (ब) 
॥ श्रीराम ॥ 


द्वितीय संमंध जाला । दु:ख मागील विसरला । 
सुख मानून राहिल । संसाराचें ॥१॥ 


जाल अत्यंत कृपण । पोटे. न खाय अनन। 
रुक्याकारणें सांडी प्राण । येकसरा ॥२॥ 


कदा कल्यांतीं न वेची । सांचिलोचि पुन्हा सांची । 


अंतरी असेल कैंची । सह्वासना ॥३॥ 
स्वयें धर्म न करी । धर्मकर्त्यासहि  वारी। 
सर्वकाळ निंदा करी । साधुजनाची ॥४॥- 





दुसरा विवाह होताच मागील दुःख तो 
विसरून गेला आणि संसारात सुख आहे असे मानून 
दिवस घालवू लागला. (१) 

आता तो अत्यंत कंजूष झाला. पोटभर अन्न 
देखील खाईना. पै-पैशासाठी एकाएकी प्राण यकू 
लागला. (२) 
प्रलय ओढवला तरी पैसे खर्च करीनासा 
झाला. साठविलेल्या पैशात सारखी भर घालू लागला. 
अशी वृत्ती झाल्यामुळे त्याच्या अंतरत सद्‌वासना 
राहील तरी कशी? (३) 

स्वत: धर्म करीना व इतर कुणी धर्म करू लागले, 
तर त्याचे निवारण करू लागला. साधु-सजनांची सर्वकाळ 
निंदा करू लागला. (४) 


९६ दशक ३: 


नेणे तीर्थ नेणे व्रत । नेणे अतित अभ्यागत। 
मुंगीमुखींचें जें सीत । तेंहि वेंचून सांची॥ ५॥ 


स्वयें पुण्य करवेना । केलें तरी देखवेना। 
उपहास्य करी मना । नये म्हणौनी ॥६॥ 


देवां भक्तांस उछेदी । आंगबळें सकळांस खेदी। 
निष्ठुर शब्दे अंतर भेदी । प्राणीमात्रांचें ॥७॥ 


नीति सांडून मागें । अनीतीनें वर्तो लगे। 
गर्व धरून फुगे। सर्वकाळ ॥८॥ 
पूर्वजांस सिंतरिळें । पक्षश्राद्धहि नाहीं केलें। 
कुळदैवत ठकिलें । कोणेपरी ॥९॥ 


आक्षत भरिली भाणा । दुजा ब्राह्मण मेहुणा । 
आल्तम होता पाहुणा । स्त्रियेस मूळ ॥१०॥ 


कदा नावडे हरिकथा । देवे नलगे सर्वथा । 
स्रानसंध्या म्हणे वृथा । कासया करावी ॥११॥ 


अभिळाषें सांची वित्त । स्वयें करी बिस्वासघात। 
मदे मातला उन्मत्त । तारुण्यपणें ॥१२॥ 


तारुण्य आंगीं भरलें । धारिठट  नवचे धरिले) 
करू नये तेंचि केलें । माहापाप ॥१३॥ 


स्त्री केळी परी धाकुटी । धीर न धरवेचि पोटीं । 
विषयल्भें सेवटीं । बोळखी सांडिली ॥ १४॥ 





माये बहिण न विचारी । जाल पापी पदारी। 
दंड पावला राजद्वारी । तऱ्ही पालटेना ॥१५॥ 


परस्त्री देखोनि दृष्टी । अभिळाष उठे पोटीं। 
अकर्तव्यें हिंपुटी । पुन्हा होये ॥ १६॥ 


ऐसें पाप उदंड केलें । शुभाशुभ नाहीं उर्लें। 
तेणें दोषें दु:ख भस्लें । अकस्मात आंगीं ॥ १७॥ | 


समास ३ 'दासबोध 


तीर्थयात्रा नाही, व्रत नाही की अतिथी अभ्यागत 


' नाही, अशी त्याची वृत्ती झाली. मुंगीच्या तोंडातील अन्नाचा 


कणही तो वेचून साठवू लागला. (५) 
स्वत:च्या हातून पुण्य करवत नाही. दुसऱ्या कुणी 
केले तर ते पाहवत नाही. आपल्याला आवडत नाही म्हणून 
जो कुणी करीत असेल त्याचा उपहास करू लागला. (६) 
देवाला, भक्तांना त्रास देऊ लागला. आपल्या शक्तीच्या 
बळावर सगळ्यांना दुःख देऊ लागला. प्राणिमात्रास निष्ठुर 
शब्द बोलून त्याचे अंत:करण दुखवू लागला. (७) 
नीतीचा त्याग करून तो अनीतीने वागू लागला आणि 
सदासर्वदा अभिमान धरून ताठ्याने वागू लागला. (८) 
तो पक्ष-श्राद्धही करीना. याप्रकारे त्याने आपल्या 
पूर्वजांनाही फसविले. काही तरी सबब शोधून तो 
कुळधर्म, कुळाचारही करीना. याप्रकारे त्याने कुळदेवतेलाही 
ठकविले. (९) 
तो बहिणीलाच सवाष्ण म्हणून आमंत्रण देई आणि 
बायकोला बोलवायला आलेल्या मेहुण्यासच ब्राह्मण सांगून 
पाहुण्यांच्यावरच भागवू लागला आणि त्यामुळे इतर दोघांचा 
भोजनखर्च वाचवू लागला. (१०) 
त्याला हरिकथा कधीच आवडत नसे. देवाची काय 
आवश्यकता आहे, असे त्याला वाटे. उगीचच स्त्रानसंध्या 
तरी का म्हणून करावी ? असे तो म्हणू लागला. (११) 
अभिलाषा धरून तो द्रव्यसंचय करू लागला. स्वतः 
दुसऱ्याचा विश्वासघात करू लागला आणि तारुण्याच्या 
मदाने माजून अत्यंत उन्मत्तपणे वागू लागला. (९१२) 
तारुण्याच्या जोरामुळे कामवासना उत्पन्न झाली. 
मनोधैर्य टिकणे अशक्य झाले आणि जे करून्ये ते 
महापाप त्याने केले. (१३) 
स्त्री केली होती पण वयात आलेली नव्हती आणि 
याला तर धीर धरवेना. शेवटी विषयसुखाच्या लोभाने कुणाला 
ओळखेनासा झाला. (१४) 
आई-बहिणीप्रमाणे परस्त्रीशी वागावे, हा विचार 
राहिला नाही आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवल्याने पातकी 
ठरला. त्यामुळे न्यायालयात त्याला शिक्षा झाली, तरी 
त्याचे वागणे पालटले नाही. (१५) 
परस्त्री दृष्टीस पडताच त्याच्या मनात तिच्याविषयी 
अभिलाषा उत्पन्न होऊ लागली. पण तिची प्राप्ती होत 
नाही, असे पाहून तो पुन्हा कष्टी होऊ लागला. (१६) 
अशा रीतीने त्याने उदंड पाप केले. शुभाशुभाचा 
विचारही त्याच्या ठिकाणी राहिला नाही. त्या दोषामुळे 
अकस्मात त्याच्या अंगी दुःख भरले. (१७) 


दासबोध दर्शक ३: 


व्याधी भरली सर्वांगी । प्राणी जाल क्षयरोगी। 
केले दोष आपुले भोगी । सीर काळें ॥१८॥ 


दुःखें सर्वांग फुटले । नासिक अवघेंचि बेसलें। 
लक्षण जाऊन जालें । कुलक्षण ॥१९॥ 


देहास क्षीणता आली । नाना वेथा उद्भवली । 
'तारुण्यशक्‍्ती राहिली । खंगल्ञ प्राणी ॥२०॥ 


सर्वांगी लागल्या कळा । देहास आली अवकळा। 
प्राणी कांपे चळचळां । शक्ति नाही. ॥२१॥ 


हस्तपादादिक  झडले। सर्वांगी किडे पडिले। 
देखोन थुंकों लागले । लहानथोर ॥२२॥ 


जाली विष्टेची सारणी । भोबती उठली वर्ढाणी! 
अत्यंत खंगला प्राणी जीव न बचे ॥ २३॥ 


आतां मरण देगा देवा । बहुत कष्ट जाले जीवा । 
जाल नाहीं नेणों ठेवा । पातकाचा ॥२४॥ 


दुःखें घळधघळां रडे। जों जों पाहे आंगाकडे। 
तों तों दैन्यवाणें बापुडे ।॥ तळमळी जीवीं ॥ २५॥ 


ऐसे कष्ट जाले बहुत । सकळ जालें बाताहात। 
दरवडा घालून वित्त । चोरटी नेलें ॥ २६॥ 


जालें आस्त्र ना पस्त्र । प्रास्ध ठाकलें बिचित्र। 
आपल्त आपण मळपूत्र । सेविल् दुःखें ॥ २७॥ 


'पापसामग्री सरली । दिवसेंदिवस वेथा हरली । 
वैद्ये॑ औषधें दिधली । उपचार जाल ॥२८॥ 


मरत मरत वांचल्म । यास पुन्हां जन्म जाल । 
लोक म्हणती पडिला । माणसांमधे 1॥ २९॥ 


येरे स्त्री आणिली । बरवी घरवात मांडिली । 
अति स्वार्थबुद्धी धरिली । पुन्हां मागुती ॥३०॥ 


कांहीं वैभव मेळविलें । पुन्हा सर्वहि संचिलें। 
परंतु गृह  बुडालें। संतान नाहीं. ॥३१॥ 





178] दासबोध ( मराठी )--4 ५ 


समास ३ ९७ 
त्याच्या सर्व शरीरात रोग पसरला. त्याला क्षयरोग 
लागला. त्याने केलेल्या दोषांची फळे भोगण्याची पाळी 
लवकरच त्याच्यावर आली. (१८) 
रोगाने त्याच्या सर्वांगावर फोड उठले, नाक झडून 
गेले आणि सर्व सौंदर्य जाऊन कुरूपता आली. (१९) 
देह अगदी कृश झाला. नाना व्यथा उत्पन्न झाल्या 
आणि तारुण्यातील शक्‍ती सगळी नष्ट होऊन तो अगदी 
खंगून गेला. (२०) 
त्याच्या सर्वांगाला कळा लागल्या, देहाला अवकळा 
आली आणि अंगात शक्‍ती न राहिल्याने तो थरथर कापू 
लागला. (२१) 
हात-पाय वगैरे रोगाने झडले, सर्वांगात किडे पडले. 
त्याच्याकडे पाहून सर्व लहान-थोर (तिरस्काराने) थुंकू 
लागले. (२२) 
त्यात त्याला जुलाब होऊ लागले. त्यामुळे आसपास 
दुर्गंधी सुटली. तो अत्यंत खंगून गेला. पण जीव जाता 
जाईना. (२३) 
मग तो म्हणू लागला की, देवा, आता मला मरण दे. 
माझ्या जीवाला अत्यंत यातना झाल्या आहेत. अजून माझ्या 
पापांचा घडा भरला नाही का? (२४) 
तो दु:खाने घळघळा रडू लागला. जो जो स्वत:च्या 
अंगाकडे पाहावे, तो तो ते अधिकच दैन्यवाणे दिसू लागले. 
त्यामुळे तो बिचारा मनात तळमळू लागला. (२५) 
अशा प्रकारे त्याला खूप कष्ट झाले. सर्व वाताहात झाली. 
त्यात दरोडेखोरांनी दरोडा घालून सर्व द्रव्य चोरून नेले.(२६) 
याप्रमाणे ना धड इहलोक ना परलोक अशी विचित्र 
अवस्था झाली. प्रार्धाचा असा विचित्र भोग भोगावा लागला 
कौ, स्वत:चे मळमूत्रच दुःखाने त्याला सेवावे लागले.( २७) 
पुढे त्याच्या पापकर्माचा भोग सरल आणि दिवसेंदिवस 
त्याची व्यथा कमी होऊ लागली. वैद्याने औषधे दिली 
आणि त्याचा उपयोग झाला. (२८) 
लोक म्हणू लागले की, हा मरता मरता वाचला आहे. 
याचा जणू पुनर्जन्मच झाला आहे. आता हा जरा माणसात 
आला आहे. (२९) 
मग त्याने आपल्या स्त्रीला घरी आणली आणि परत 
घरात दिवा लागू लागला. पण परत त्याने पूर्वीप्रमाणेच 
अति स्वार्थबुद्धीच धरली. (३०) 
काही वैभव मिळविले. परत सर्व साठवले. पण संतान 
नसल्याने घर बुडाल्यासारखेच त्याला वाटू लागले. (३१) 


९८ दशक ३: 


पुत्रसंतान नस्तां दुःखी । वांज नांव पडिले लोकिकीं। 
तें न फिटे म्हणौनी लेकी । तरी हो आतां ॥३२॥ 


म्हणोन नाना सायास । बहुत देवास केले नवस। 
तीर्थे व्रतें उपवास । धरणें पारणें मांडिलें॥ ३३॥ 


विषयसुख तें राहिलें । बांजपणें दुःखी केलें। 
तंब तें कुळदैवत पावलें । जाली वृद्धी ॥३४॥ 


त्या लेंकुरावरी अति प्रीति । दोघेहि क्षण येक न विशंभती । 
कांहीं जाल्या आक्रंदती । दीर्घस्वरें ॥ ३५॥ 


ऐसी ते दुःखिस्ते । पूजीत होती नाना दैवतें। 
तंब तेंहि मेळें अवचितें । पूर्वपापेंकरूनी ॥ ३६॥ 
तेणें बहुत दुःख जालें । घरी आरंधें पडिलें। 
म्हणती आम्हांस कां ठेविलें । देवें बांज करूनी ॥ ३७॥ 


आम्हांस द्रव्य काये करावें । तें जावें परी अपत्य व्हावें । 
अपत्यालागीं त्यजावें । लागेल सर्ब ॥३८॥ 


वांजपण संदिसें गेलें । तों मरतबांज नांव पडिलें। 
तें न फिटे कांहीं केलें । तेणें दुःखें आक्रंदती॥ ३९॥ 
आमुची वेली कां खुंटिली। हा हा देवा वृत्ती बुडाली । 
कुळस्वामीण कां क्षोभली । विझाला कुळदीप॥ ४०॥ 


आतांलेंकुराचें मुख देखेन । तरी आनंदें राडी चालेन । 
आणी गळहि टोंचीन । कुळस्वामिणीपासीं ॥ ४१॥ 


आई भुता करीन तुझा । नांब ठेवीन केरपुंजा। 
वेसणी घालीन माझा । मनोरथ पुरवी ॥४२॥ 


बहुत देवांस नवस केले । बहुत गोसावी धुंडिले। 
गटगटां गिळिले । सगळे विंचु ॥४३॥ 


केले समंधाचे सायास । राहाणे घातलें बहुबस । 
केळें नारिकेळें ब्राह्मणास । अंब्रदानें दिधली ॥ ४४॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--48 


समास ३ दासबोध 
पुत्रसंतान झाले नाही, त्यामुळे तो दु:खी झाला. लोकांत 
“वांझ' म्हणून नाव पडले. ते नाव जावे म्हणून ' आता 
मुलगी तरी होऊ दे' असे तो म्हणू लागला. (३२) 
म्हणून त्याने नाना सायास केले. अनेक देवांना 
नवस केले. तीर्थयात्रा, त्रते, उपवास, धरणे, पारणे यांचा 
सपाट लावला. (३३) 
विषयसुख राहिले बाजूला, पण वांझपणाने दोघांना 
दुःखी केले. तेवढ्यात कुलदैवत प्रसन्न झाले आणि 
एकदाचे मूल झाले. (३४) 
त्या मुलावर दोघांचे अत्यंत प्रेम जडले. दोघेही 
त्याला एक क्षणभरही विसंबत नसत. त्याला काही झाले 
तर ती जोरजोराने रडू लागत. (३५) 
अशी ती दुःखित दोघे नाना दैवतांची पूजा करीत 
होती, तोच पूर्वपापाच्या प्रभावाने ते मूलही अकस्मात 
मरण पावले. (२३६) 
त्यामुळे त्यांना अत्यंत दु:ख झाले. परत घरी 
निपुत्रिकत्व आले. ती दोघे म्हणू लागली कौ, देवाने 
वांझ करून आम्हांला तरी कशाला ठेवले आहे? (३७) 
आम्हांला हे द्रव्य काय करायचे आहे? हे सर्व गेले 
तरी चालेल, पण मूल- बाळ होऊ दे. मुलासाठी सर्व 
सोडावे लागले तरी चालेल. (३८) 
एक मूल झाल्याने वांझपण गेले होते; पण आता 
ते मूल गेल्याने 'मरत बांझ' (म्हणजे जिची मुले जगत 
नाहीत अशी स्त्री) नाव पडले आहे. ते नाव आता काही 
केल्या जात नाही, म्हणून त्या दु:खाने दोघे पुन्हा रडू 
लागली. (३९) 
आमची वंशवेली का बरे खुंटली ? हाय रे देवा, आमची 
वृत्ती का बरे बुडाली ? कुलस्वामिनी आमच्यावर कोपली 
तर नाही ना? आमचा कुलदीप का बरे विझला ? (४०) 
आता परत जर आम्हांला पुत्राचे मुख पाहावयास 
मिळाले, तर आनंदाने धगधगीत निखाऱ्याच्या खाईतून चालत 
जाईन किंवा कुलस्वामिनीपुढे गळही टोचून घेईन. (४१) 
आई, त्या मुलाला तुझा ' भुता' सेवेकरी करीन. 
त्याचे नाव 'केरपुंजा' ठेवीन. त्याच्या नाकात नथणी 
घालीन. पण माझा एवढा मनोरथ पुरा कर (४२) 
याप्रमाणे अनेक देवांना त्यांनी नवस केले. पुष्कळ 
गोसावी धुंडले. सबंध विंचू गटागटा गिळले. (४३) 
समंधांना प्रसन्न करण्यासाठी प्रयत्न केले. अंगात 
दैवत घालण्याचे नाना तर्‍हेने प्रयत्न केले. ब्राह्मणांना 
केळी, नारळ, आंबे इत्यादींची दाने दिली. (४४) 


दासबोध दशक ३ 


केलीं नाना कवटालें। पुत्रलोभें केलीं ढालें। 
तरी अदृष्ट फिरलें। पुत्र नाही. ॥४५॥ 


वृक्षाखाळें जाऊन नाहाती । फळतीं झाडें करपती। 


ऐसे नाना दोष करिती । पुत्रलोभाकारणें ॥ ४६॥ 


सोडून सकळ वैभव । त्यांचा वारयावेघला जीव । 
तंब तो पावल्म खंडेराव । आणी कुळस्वामिणी ॥ ४७॥ 


आतां मनोरथ पुर्ती । स्त्रीपुरुषें आनंदती। 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्याबें ॥ ४८॥ 


औसमासर्ध 


९९ 


नाना प्रकारचे तंत्रप्रयोग केले. पुत्रलोभाने क्षुद्र 

। मंत्रप्रयोगही केले. तरीही नशीब फिरले आणि आणि पुत्र 
! काही होईना. (४५) 
पुत्र व्हावा म्हणून अस्पर्श असता वृक्षाखाली 
जाऊन न्हाणे, फळती झाडे जाळणे इत्यादी नाना पातके 
त्यांनी केली. (४६) 
| दोघांनी आपले सर्व वैभव सोडून दिले आणि 
त्यांची अवस्था भ्रमिष्टासारखी झाली. इतक्यात त्यांना 
खंडेरव आणि कुलस्वामिनी प्रसन्न झाली. (४७) 
आता आपले मनोरथ पूर्ण होतील, या विचाराने नवरा- 
बायको आनंदून गेली. श्री समर्थ म्हणतात की, आता श्रोत्यांनी 
सावध होऊन पुढे जे सांगेन ते लक्षपूर्वक ऐकावे. (४८) 





इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्वगुणपरीक्षा ( ब) नाम' समास तीसरा समाप्त. 


दशक ३ 


(13 


: समास ४ 


स्वगुणपरीक्षा (क) 
॥ श्रीराम ॥ 


लेंकुरें उदंड जालीं । तों ते लक्ष्मी निघोन गेली । 
बापडी भिकेसी लागलीं । कांही खाया मिळेना ॥ १॥ 


लेंकुरें खेळती धाकुटीं । येकें रांगती येकें पोटीं। 
ऐसी घरभरी जाली दाटी । कन्या आणी पुत्रांची ॥ २॥ 


दिवसेंदिवस खर्च वाढला । याबा होता तो खुंटोन गेला । 
कन्या उपबरी जाल्या त्यांला । उजवाबया द्रव्य नाहीं ॥ ३॥ 


मायेबापें होतीं संपन्न । त्यांचें उदंड होतें धन। 


तेणेंकरितां प्रतिष्ठा मान । जनीं जाळा होता ॥४॥ 


भरम आहे लोकाचारीं । पहिली नांदणूक नाहीं घरीं । 
दिवसेंदिवस अशभ्यांतरीं । दरिदद आलें. ॥५॥ 


ऐसी घरवात वाढली । खातीं तोंडें मिळाली 
तेणें प्राणीयांस लागली । काळजी उद्देगाची ॥६॥ 


कन्या उपवरी जाल्या । पुत्रांस नोबऱ्या आल्या । 
आतां उजवणी केल्या । पाहिजित कौ ॥७॥ 


"| दासबोध ( मराठी )--4 ८ 


पुष्कळ मुले झाली, पण घरात साठवून 
ठेवलेला पैसा संपून गेला. त्यामुळे त्यांना पोटभर 
खायला मिळेना. त्या बिचाऱ्यांवर भीक मागण्याची 
पाळी आली. (१) 
धाकटी काही मुले खेळत आहेत, कुणी रांगत 
आहेत तर कुणी गर्भात आहे. अशी घरभर पुत्र आणि 
कन्या यांची गर्दीच झाली. (२) 
दिवसेंदिवस खर्च वाढू लागला आणि आवक 
होती ती थांबून गेली. कन्या उपवर झाल्या पण त्यांचे 
विवाह करून द्यायला जवळ द्रव्य नाही, 
अशी स्थिती झाली. (३) 
आईवडील श्रीमंत होते, त्यांच्याजवळ भरपूर धन 
होते. म्हणून लोकांत त्यांना चांगली प्रतिष्ठा, मान प्राप्त 
झाला होता. (४) 
लोकांत अजून त्यांच्या श्रीमंतीबद्दल भ्रम होता, 
पण पहिली सुबत्ता घरात राहिली नव्हती. दिवसेंदिवस 
घरात दारिद्यच येत होते. (५) 
अशा रीतीने घरसंसार वाढला. खाणारी माणसे वाढली. 
त्यामुळे त्याला उद्ेग ब काळजी वाटू लागली. (६) 
कन्या उपवर झाल्या, पुत्रांना मुली सांगून येऊ 


। लागल्या. आता मुलामुलींची लग्ने करायलाच हवीत, 





अशी परिस्थिती येऊन ठेपली. (७) 


१०० 


दशक ३: 


जरी मुलें तैसींच राहिलीं । तरी पुन्हां लोकलाज जाली । 
म्हणती कासया व्यालीं । जन्मदारिद्र्ये ॥८॥ 


ऐसी लोकलाज होईल । वडिलांचे नांब जाईल। 
आतां रुण कोण देईल । लग्नापुरतें ॥९॥ 


मागें रुण ज्याचें घेतलें । त्याचें परतोन नाहीं दिल्हें। 
ऐसे आभाळ कोंसळलें । उद्देगाचें ॥१०॥ 


आपण खातो अन्नासी । अन्न खातें आपणासी । 
सर्वकाळ मानसीं । आतां चिंतातुर ॥ ११॥ 


'पती अवधीच मोडली । वस्तभाव गाहाण पडिली । 
अहा देवा वेळ आली । आतां डिवाळयाची ॥ १२॥ 


कांही केल ताडामोडा । विकिला घरींचा पाडारेडा । 
कांही पैका रोकडा । कळांतरें कर्तला ॥१३॥ 


ऐसें रुण घेतलें। लोकिको दंभ केलें| 
सकळ म्हणती नांब राखिले । बडिलंचें ॥९४॥ 


ऐसें रुण उदंड जालें । रिणाइतीं वेढून घेतलें। 
मग प्रयाण आरंभिले । विदेशाप्रती ॥१५॥ 


दोनी बरुषें बुडी मारिली । नीच सेवा अंगीकारिली। 
शरीरें आपदा भोगिली । आतिशयेंसी ॥ १६॥ 


कांहीं मेळविलें बिदेशीं । जीव लागल्य मनुष्यांपासीं । 
मग पुसोनिया स्वामीसी । मुरडता जाला ॥ १७॥ 


तंब तें अत्यंत पीडावलीं । बाट पाहात बेसलीं। 
म्हणती दिवसगती कां लागली । काये कारणें देवा ॥ १८॥ 


आतां आम्ही काये खावें ।॥ किती उपवासी मरावें। 
ऐसियाचे संगतीस देवें । कांपां घातलेंआम्हांसी ॥ १९॥ 


ऐसें आपुलें सुख पाहाती । परी त्याचें दुःख नेणती। 
आणी शवित गेलियां अंतीं । कोणीच कामा न येती ॥ २०॥ 


असो ऐसी वाट पाहतां । दृष्टी देखिला अवचिता । 
मुलें धांवती ताता । भागलास म्हणौनी॥ २१॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--4 0) 


समास ४ दासबोध 
मुले मुली लग्नाशिवाय तशीच राहिली तरी लोक 
नावे ठेवणारच. ते म्हणतील की, 'हे जन्मदरिी होते, तर 
त्यांनी इतक्या मुलांना जन्म तरी कशाला दिला?' (८) 
अशा रीतीने लोकात कमीपणा येईल, वडिलांचे नाव 
जाईल. पण लग्ने करावीत तर लग्नापुरते कर्ज तरी कोणी 
देईल का, अशी काळजी उत्पन्न झाली. (९) 
मागे ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले होते, ते अद्याप 
परत केलेले नाही. असे निराशेचे आभाळच त्यांच्यावर 
कोसळले. (१०) 
आपण अन्न खातो खरे, पण खरे तर अन्नच आपल्याला 
खात असते. याप्रकारे खाल्लेले अन्नही अंगी लागेना. असा 
तो मनात अत्यंत चिंतातुर झाला. (११) 
लोकांत जराही पत राहिली नाही. घरातील चीजवस्तू 
गहाण पडल्या. तो म्हणू लागला की, ' अरे देवा, आता 


दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. ' (१२) 
काही मोडतोड केली. घरची जनावरे विकली आणि 
व्याजाने काही रोकड पैसा उभा केला. (१३) 


याप्रकारे क्रण काढून लोकात खोटा मोठेपणा 
मिरवला. सगळे लोक म्हणू लागले कौ, ' वडिलांचे नाव 
राखले बरं का!' (९४) 
अशा रीतीने खूप कर्ज झाले, तेव्हा सावकारांनी वेढून 
टाकले. तेव्हा त्याने विदेशी जाण्याचा विचार केला.(१५) 
दोन वर्षे तो बेपत्ता झाला. तेथे नीच सेवा अंगीकारली 
आणि शरीराने अत्यंत कष्ट सोसले. (१६) 
विदेशात काही द्रव्य मिळविले, पण जीव घरच्या 
माणसांत गुंतला होता. म्हणून मालकाची परवानगी घेऊन 
घराकडे परत फिरला. (१७) 
घरी आल्यावर बघतो तर घरातील माणसे अत्यंत 
कष्ट भोगत असलेली आणि त्याची आतुरतेने वाट पाहात 
असलेली दिसली. ती म्हणत होती को, ' देवा, त्यांना कोणत्या 
कारणाने घरी परतायला इतके दिवस लागले आहेत ?(१८) 
आता आम्ही काय खावे, किती दिवस उपवास 
काढून मरावे! देवाने आम्हांला अशा माणसाच्या संगतीत 
का बरे घातले आहे ?' (१९) 
याप्रमाणे सर्वजण आपल्या सुखाचा विचार करीत 
होते, पण त्याचे दु:ख कुणीच जाणून घेत नव्हते आणि 
अंगातील शक्‍ती नाहीशी झाल्यावर तर शेवटी कोणीच 
उपयोगी पडत नाही. (२०) 
असो. याप्रमाणे त्याची वाट पाहात असता तो अचानक 
दृष्टीस पडला, तेव्हा बाबा, तुम्ही किती भागलात ?' असे 
म्हणत मुले त्याच्याजवळ धावत आली. (२१) 


दासबोध दशक ३: 


स्त्री देखोन आनंदली । म्हणे आमुची दैन्ये फिटली । 
तंब येरे दिधली । गांठोडी हाती. ॥२२॥ 


सकळांस आनंद जाल्ग्र । म्हणती आमुचा बडील आला । 
तेणें तरी आम्हांला । आंग्या देप्या आणिल्या ॥ २३॥ 
ऐसा आनंद च्यारी दिवस । सवेंच मांडिली कुसमुस। 
म्हणती हें गेलियां आम्हांस । पुन्हा आपदा त्यागती॥ २४॥ 
म्हणौनी आणिले तें असावें । येणें मागुते विदेशास जावें । 
आम्ही हें खाऊं न तों यावें । द्रव्य मेळऊन  ॥ २५॥ 


ऐसी वासना सकळांची । अवघीं सोडरीं सुखाची । 
स्त्री अत्यंत प्रीतीची । तेहि सुखाच लागली ॥ २६॥ 


बिदेसी बहु दगदला । विश्रांती घ्यावया आला । 
स्वासहि नाहीं टाकिला । तों जाणें बोढबलें॥ २७॥ 


पुढें अपेक्षा जोसियांची । केली विवंचना मुहूर्ताची । 
वृत्ति गुंतली तयाची । जातां प्रशस्त न वाटे॥ २८॥ 


माया मात्रा सिद्ध केली । कांही सामग्री बांधली । 
लेंकुरें दृष्टीस पाहिलीं । मार्गस्त जाला ॥ २९॥ 


स्त्रियिसे अवल्किलें । वियोगें दुःख बहुत वाटलें। 
प्रारूधसूत्र तुकलें। रुणानबंधाचें ॥३०॥ 





कंठ सद्गदित जाला । न संबरेच गहिवरला! 
लेंकुर आणि पित्याला । तडातोडी जाली ॥३१॥ 


जरी रुणानबंध असेल । तरी मागुती भेटी होईल। 
नाहीं तरी संगती पुरेल । येचि भेटीनें तुमची ॥ ३२॥ 
ऐसें बोलोन स्वार होये । मागुता फीरफिरों पाहे। 
वियोगदुःख न साहे । परंतु कांहीं न चले ॥ ३३॥ 
आपुल्म गांव राहिल््र मागें । चित्त भ्रमलें संसारड्देगें। 
दुःखवल्ाा  &प्रपंचसंगें । अभिमानास्तव ॥ ३४॥ 


ते समई माता आठवली । म्हणे धन्य धन्य ते माउली । 
मजकारणें बहुत कष्टली । परी मी नेणेंचि मूर्ख ॥ ३५॥ 


समास ४ १०९ 
बायकोने त्याला पाहिले, तेव्हा तिला आनंद झाला. 
ती म्हणाली की, ' आता आमचे दैन्य फिटले!' तेव्हा त्याने 
आपली पैशाची गाठोडी तिच्या हाती दिली. (२२) 
सगळ्यांना आनंद झाला. आमचे वडील आले. त्यांनी 
आमच्यासाठी अंगरखे आणि टोप्या आणल्या आहेत, असे 
मुले म्हणू लागली. (२३) 
पण हा आनंद चारच दिवस टिकला. मग लगेच 
सर्वांची कुरबुर सुरू झाली. सर्व म्हणू लागले की, 
आणलेला पैसा खर्च झाला की, आमचे हाल 
परत सुरू होतील. (२४) 
म्हणून त्यांनी जे द्रव्य वगैरे आणले आहे, ते येथेच 
ठेवावे व त्यांनी परत विदेशास जावे. आणि आम्ही हे 
खाऊन संपण्याचे आत द्रव्य मिळवून परत यावे. (२५) 
सगळ्यांची इच्छा या प्रकारची होती. प्रपंचात सर्व 
नाती केवळ त्यांच्या त्यांच्या सुखापुरतीच असतात. बायको 
अत्यंत प्रेम करीत असली तरी ती तिच्या स्वतःच्या 
सुखासाठीच करीत असते. (२६) 
परदेशात त्याला खूप परिश्रम झाले होते, म्हणून खरे 
तर तो विश्रांती घेण्यासाठी घरी आला होता. पण घरी 
येऊन श्वास टाकतो न खकतो तोपर्यंत परत जाण्याची 
पाळी आली. (२७) 
नंतर ज्योतिष्याला विचारून जाण्यासाठी मुहूर्त 
शोधला, पण त्याची वृत्ती घरात गुंतली असल्याने जाणे 
त्याला प्रशस्त वाटेना. (२८) 
जावयाचे म्हणून काही द्रव्य व फणळाचे साहित्य तयार 
केले. इतर काही सामग्रीही एकत्र बांधून घेतली, मुलांबाळांकडे 
डोळे भरून पाहिले आणि मार्गाला लागला. (२९) 
इतक्यात बायकोकडे नजर गेली, तेव्हा वियोगाचे 
फार दु:ख झाले. वियोगाच्या क्रणानुबंधाचे प्रार्ध बळावल्याने 
इच्छेविरुद्ध जाणे भाग पडले. (३०) 
दु:खाने कंठ सद्गदित झाला. गहिवर आवरेनासा 
झाला. मुलांची आणि बापाची ताटातूट झाली. (३१) 
जर क्रणानुबंध असेल, तर आपली परत भेट होईल. 
नाहीतर हीच आपली शेवटची भेट समजावी. (३२) 
असे म्हणून तो घोड्यावर स्वार झाला, पण वारंवार 
मागे वळून पाहू लागला. वियोगदु:ख सहन होईना, परंतु 
जाणे भागच पडले. दुसरा काही उपायच उरला नाही.(३३) 
'पाहता पाहता आपला गाव मागे राहिला, संसाराच्या 
उद्देगाने चित्त भ्रमले. देहाभिमान धरून प्रपंचाची संगत 
केल्याने त्याला दु:ख भोगावे लागले. (३४) 
त्यावेळी त्याला आईची आठवण झाली. तो म्हणू लागला 
की खरोखर ती माउली धन्य. माझ्यासाठी तिने फार कष्ट 


१०२ दशक ३: 


आजी जरी ते असती । तरी मजला कदा न विशंभती। 
बियोग होतां आक्रंदती । ते पोटागि वेगळीच ॥३६॥ 


पुत्र वैभवहीन भिकारी । माता तैसाचि अंगिकारी । 
दगदला देखोनि अंतरीं । त्याच्या दुःखें दु:ःखवे ॥३७॥ 


प्रपंच बिचारे पाहातां । हें सकळ जोडे न जोडे माता । 
हे. शरीर जयेकरितां । निर्माण जालें ॥३८॥ 


लांब तरी ते माया । काय कराविया सहस्त्र जाया । 
परी भुल्येन गेलों वायां । मकरध्वजाचेनी ॥३९॥ 


या येका कामाकारणें । जिवल्गांसिं द्वंद्र घेणें। 
सखीं तींच  पिसुणें । ऐसीं वाटती ॥४०॥ 


म्हणौन धन्य धन्य ते प्रपंची जन । जे मायेबापाचें भजन । 
करिती न करिती मन । निष्ठुर जिवलगांसीं ॥४९॥ 


संगती  स्त्रीबाळकाची । आहे साठी जन्माची । 
परी मायेबापें कैंची । मिळतील पुढें ॥ ४२॥ 


ऐसें पूर्वी होतें ऐकिलें । परी ते समई नाहीं कळलें। 
मन हें बुडोन गेलें । रतिसुखाचा डोही ॥४३॥ 


हे सखीं वाटती परी पिसुणें । मिळाली बैभवाकारणें। 
रिते जातां लाजिरवाणे । अत्यंत बाटे ॥४४॥ 


आतां भलतेसें करावें । परि द्रव्य मेळऊन न्यावें। 


रिते जातां स्वभावें । दुःख आहे. ॥४५॥ 
ऐसी वेवर्धगा करी । दुःख वाटलें अंतरीं। 
चिंतेचिये माहापुरीं । बुडोन गेला ॥४६॥ 


ऐसा ह्या देह आपुला । असतांच पराधेन केल्म। 
ईश्वरी कानकोंडा जाला । कुटुंबकाबाडी ॥४७॥ 


येका कामासाठी । जन्म गेला आटाटी। 
सेवटीं । येकलेंचि जावें ॥४८॥ 


या 
बय वेचल्या 





समास ४ दासबोध 
सोसले, पण त्यावेळी मला मूर्खाला हे कळले नाही. (३५) 
आज जर ती जिवंत असती तर तिने मला कधीही 
दूर परदेशात जाऊ दिले नसते. माझा वियोग होताच तिला 
अत्यंत दु:ख झाले असते व ती आक्रोश करू लागली 
असती. आईचा कळवळा वेगळाच असतो. (३६) 
पुत्र वैभवहीन अगदी भिकारी जरी असला, तरी 
माता त्याचा जसा असेल तसा स्वीकार करते. त्याला कष्ट 
झालेले दिसले तर त्याच्या दु:खाने ती दुःखी होते. (३७) 
प्रपंचाबद्दल विचार करून पाहिला तर असे दिसते 
की बाकी सर्व गोष्टी मिळू शकतात, पण जिच्यामुळे हे 
शरीर निर्माण झाले, ती आई मात्र परत मिळत नाही.(३८) 
आई स्वभावाने कर्कश असली तरी आईची माया 
खरी असते. हजार स्त्रिया असल्या तरी ते प्रेम त्यांच्याजवळ 
नसते. पण कामवासनेच्या बळाने मी हे सर्व अगदी 
विसरून गेलो. (३९) 
या एका कामवासनेच्या नादाने जिवलगांशी मी कलह 
केला. हितकर्ते मित्र मला शत्रूप्रमाणे वाटले. (४०) 
म्हणून जे लोक आईवडिलांची भक्‍ती करतात 
आणि जिवलग माणसांविषयी मन निष्ठुर करीत नाहीत, 
ते धन्य होत. (४१) 
बायको व मुलांची सोबत आपल्याला जन्मभर लाभते, 
'पण आईवडिलांचा सहवास फार थोडा मिळतो. त्यांची 
संगत पुढे कशी बरे मिळेल? (४२) 
मी पूर्वी हे सगळे ऐकले होते, पण त्यावेळी ते कळले 
नाही. माझे मन रतिसुखाचे डोहात अगदी बुडून गेले होते.(४३) 
ज्यांना मी मित्र समजत होतो, ते लबाड होते. 
माझ्याजबळील पैशाच्या लोभाने ते माझ्याभोवती जमले 
होते. आता मोकळ्या हाताने परत जायची मला अत्यंत 
लाज वाटत आहे. (४४) 
आता काय वाटेल ते करावे, परंतु द्रव्य मिळवूनच 
'परत फिरले पाहिजे. मोकळ्या हाताने परत गेलो, तर 
स्वाभाविकच दु:ख होणार. (४५) 
अशी विवंचना करीत असता त्याला मनात अत्यंत दु:ख 
झाले. चिंतेच्या महापुरात जणू काही तो बुडून गेला. (४६) 
तो मनात म्हणू लागला कौ, हा देह माझा असता मी 
पराधीन झालो आणि ईश्वरविषयक कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करून 
केवळ कुटुंबासाठी काबाडकष्ट करीत राहिलो. (४७) 
या एका कामवासनेपायी जन्मभर आयपिट केला. 
आता म्हातारपण आले आहे. आयुष्याच्या शेवटी एकट्यालाच 
जावे लागणार आहे. (४८) 


दासबोध दशक ३: 





ऐसा मनीं प्रस्तावला । क्षण येक उदास जाला। 
सवेंचि प्राणी झळंबल्झ । मायाजाळें ॥४९॥ 
कन्यापुत्रें आठवलीं । मनींहुनि क्षिती वाटली! 
म्हणे लेंकुरें  अंतरली । माझी मज  ॥५०॥ 
मागील दुःख आठवलें। जें जें होतें प्राप्त जालें। 
मग रुदन  आरंभिलें। दीर्घ स्वरे ॥५१॥ 
आरण्यरुदन करितां । कोणी नाहीं बुझाविता। 
मग होये विचारिता । आपुले मनीं ॥५२॥ 
आतां कासया रडावे । प्राप्त होतें तें भोगावें। 
ऐसें बोलोनिया  जोवें । धारिष्ट केलें ॥५३॥ 
ऐसा दुःखें  दगदला । मग विदेशाप्रती गेला। 
पुढें प्रसंग वर्तला । तो सावध ऐका ॥ ५४॥ 


समास ५ १०३ 


अशा प्रकारे विचार करीत असता त्याला मनात फार 
पश्चात्ताप झाला व एक क्षणभर तो खिन्न झाला. पण 
लगेचच तो मुलालेकरांच्या ममतेने मोहित होऊन मायेच्या 
जाळ्यात अडकला. (४९) 
मुलामुलींची आठवण होऊन मनात फार दुःख झाले 
आणि म्हणू लागला की, 'माझी लेकरे मला दुरावली. ' (५०) 
मागे जे जे काही दुःख भोगले होते, त्याची आठवण 
होऊन तो दुःखी झाला आणि मोठमोठ्याने रडू लागला.(५१) 
'पण अरण्यात त्याचे रडणे ऐकून त्याला समजाविणारे 
कुणीच नसल्याने त्याने धैर्य धरले व तो आपल्याच मनाशी 
विचार करू लागला. (५२) 
आता रडून काय उपयोग आहे ? जे प्रारब्धाने प्राप्त होते, 
ते भोगावेच लागते. असे म्हणून त्याने मनास धीर दिला. (५३) 
याप्रमाणे दु:खाने थकलाभागलेला तो मग विदेशी 
गेला. श्री समर्थ म्हणतात की, पुढे काय प्रसंग घडला, तो 
श्रोत्यांनी सावध होऊन ऐकावा. (५४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्वगुणपरीक्षा (क ) नाम' समास चौथा समाप्त. 


दशक ३ : 


-30-) 


समास ५ 


स्वगुणपरीक्षा (ड ) 
॥ श्रीराम ॥ 


पुढें गेला विदेशासी । प्राणी लागल्य व्यासंगासी । 
आपल्या जिवेसीं सोसी । नाना श्रम  ॥१॥ 


ऐसा दुस्तर संसार । कारितां कष्टल्या थोर। 
पुढें दोनी च्यारी संवत्सर । द्रव्य मेळविलें ॥२॥ 


सवेंचि आल्य देशासी । तों आवर्षण पडिले देसीं। 
तेणें गुणें मनुष्यांसी । बहुत कष्ट जाळले ॥३॥ 


येकांच्या बेसल्या अमृतकळा । येकांस चंद्री लागली डोळां। 
येके कांपती चळचळां । दैन्यवाणीं ॥४॥ 


येके दीनरूप बैसलीं । येकें सुजलीं येकें मेलीं। 
ऐसीं कन्यापुत्रें देखिली । अकस्मात डोळां ॥५॥ 





श्रीसमर्थ सांगतात की, याप्रमाणे पुढे विदेशात 
जाऊन व्यवसाय करायला सुरुवात केली व त्यासाठी तो 
जिवापाड नाना प्रकारचे कष्ट सोसू लागला. (९१) 
याप्रमाणे प्रपंच करीत असता त्याला अत्यंत कष्ट 
झाले. पुढे दोन चार वर्षे कष्ट करून त्याने द्रव्य 
मिळविले. (२) 
मग लगेच तो स्वदेशास परत आला. तो तेथे 
दुष्काळ पडला होता व त्यामुळे सर्व माणसांना अत्यंत 
कष्ट भोगावे लागत होते. (३) 
कुणाची गालफडे बसली होती तर कुणाचे डोळे 
निस्तेज झाले होते, कोणी अत्यंत दीन होऊन थरथरा 
कापत होते. (४) 
कोणी भिकाऱ्यासारखी बसलेली, तर कुणाच्या 
अंगावर सूज आलेली, तर कोणी मरून गेलेली, 
अशी आपल्या मुलामुलींची अवस्था झालेली त्याने 
बघितली. (५) 


९न्ड दशक ३: 


तेणें बहुत दुःखी जाल्म । देखोनियां उभड आला । 
प्राणी आक्रंदो लागला । दैन्यवाणा ॥६॥ 


तंव तीं अवबघीं सावध जालीं । म्हणती बाबा बाबा जेऊ घाली । 
अन्नालागी मिडकलीं । झडा घालिती ॥७॥ 


गांठोडें सोडून पाहाती । हातां पडिलें तेंचि खाती । 


कांहीं तोंडीं कांही हातीं । प्राण जाती निघोनी॥ ८॥ 


तांतडी तांतडी जेऊं घाली । तों तें जेवितां जेवितां कांहीं मेली । 
कांहीं होती धादावलीं । तेंहि मेली अजीर्णे ॥९॥ 


ऐसीं बहुतेकें मेली । येक दोनी मुलें उर्लीं। 
तेंहि दैन्यवाणी जालीं । आपले मातेवांचुनी ॥ १०॥ 


ऐसे आवर्षण आलें। तेणें घरचे बुडालें। 
पुढें देसी सुभिक्ष जालें । आतिशयेंसी  ॥११॥ 


लेकुरां नाही बाढविते । अन करावें लागे आपुलेन हातें। 
बहु त्रास घेतल्मर चित्ते । स्वयंपाकाचा ॥ १२॥ 


लोकीं भरीस घातलें । पुन्हां मागुते लग्न केलें। 
द्रव्य होतें तें बेचलें। लग्नाकाणें ॥ १३॥ 


पुन्हा विदेशासी गेल । द्रव्य मेळऊन आला| 
तंब घरीं कळहो लागला । सावत्र पुत्रासी ॥ १४॥ 


स्त्री जाली न्हातीधुती । पुत्र देखो न सकती। 
भ्रताराची गेली शक्ति । वृद्ध जाला ॥ १५॥ 


सदा भांडण पुत्रांचें । कोणी नायकती कोणाचें । 
वनिता अति प्रीतीचे । प्रीतिपात्र ॥१६॥ 
किंत बैसला मना । येके ठाई पडेना। 
म्हणोनियां पांचा जणा । मेळविलें ॥ १७॥ 


पांच जण वांटे करिती । तों ते पुत्र नायेकती। 
निवाडा नव्हेचि अंतीं । भांडण लागलें ॥१८॥ 





समास ५ दासबोध 
ते सर्व पाहून तो अत्यंत दु:खी झाला. त्याला 
गहिवरून आले व तो दीन होऊन आक्रोश करू 
लागला. (६) 
तेव्हा ती सर्व मुले सावध झाली आणि “बाबा, 
बाबा, आम्हांला जेवू घाल' असे म्हणू लगली. अन्नासाठी 
आशाळभूत झालेली असल्याने त्याच्या अंगावर त्यांनी 
झडपच घातली. (७) 
पोरांनी बापाचे गाठोडे सोडून पाहिले व जे हाताला 
येईल ते ती खाऊ लागली. आणि काही अन्न तोंडात तर 
काही हातात असतानाच काही जणांचे प्राण निघून गेले.(८) 
तो घाईघाईने त्यांना जेवू घालू लागला, तर जेवता 
जेवताच काही मेली. काही अत्यंत भुकेली होती, त्यांनी 
जास्त खाल्ल्याने ती अजीर्ण होऊन मेली. (९) 
अशा प्रकारे बहुतेक मुले मेली. एक-दोन 
उरली, पण तीही आपल्या आईवाचून अत्यंत 
दीनवाणी झाली. (१०) 
अशा रीतीने दुष्काळ पडल्याने त्याचे सर्व घरच 
बसले. काही दिवसांनंतर देशात अन्नधान्याची अतिशय 
समृद्धी झाली. (११) 
घरात मुलांना वाढविणारे कुणी राहिले नव्हते. 
स्वत:च्या हाताने अन्न शिजवावे लागे. स्वयंपाक करण्याचा 
त्याच्या मनाला फार त्रास वाटू लागला. (१२) 
लोकांनी भरीला घातले म्हणून त्याने पुन्हा 
लग्न केले. जे द्रव्य मिळविले होते, ते लग्नासाठी 
खर्च झाले. (१३) 
म्हणून तो परत विदेशी गेला व पुन्हा द्रव्य मिळवून 
परत आला. तो घरी बायको आणि सावत्र मुलांच्यात 
भांडणास सुरुवात झाली होती. (१४) 
त्याची बायको वयात येऊन शहाणी झाली होती, 
ते मुलांना बघवेना. नवरा वृद्ध झाल्याने त्याच्या अंगी 
काहीच शक्‍ती उरली नव्हती. (१५) 
मुलांमध्ये आपसांत सारखी भांडणे सुरू झाली. 
कोणी कोणाचे ऐकेना. त्याचे मन मात्र बायकोवर 
अत्यंत आसक्त झाले. (१६) 
'एकमेकांबद्दल त्यांच्या मनांत संशय उत्पन्न झाला. 
काही केल्या एकमत होईना, म्हणून त्याने पंचांना 
बोलावून आणले. (१७) 
पंचांनी वाटण्या करून दिल्या, पण मुलांना ते 
पटेना व ती ऐकेनात. काहीच निवाडा झाला नाही आणि 
शेवटी परत भांडणे सुरू झाली. (१८) 


दासबोध दशक ३ : 


बापलेकां भांडण जालें । लेको बापास मारिलें। 
तंब ते मातेने घेतलें । शंखतीर्थ ॥१९॥ 


ऐकोनि मिळाले ल्क । उभे पाहती कौतुक 
म्हणती बापास लेक । कामा आळे ॥२०॥ 


ज्या कारणें केळे नवस । ज्या कारणें केले सायास । 
ते पुत्र  पितीयास । मारिती पहा ॥२१॥ 


ऐसी आली पापकळी । आश्चिर्य मानिलें सकळीं। 


उभे तोडिती कळी । नगरल्रेक ॥२२॥ 
पुढें बैसोन पांच जण । वांटे केले तत्समान। 
बापंलेकांचें भांडण । तोडिलें तेही. ॥२३॥ 


बापास वेगळें घातलें । कोंपट बांधोन दिधलें। 
मन कांतेचें लागलें । स्वार्थबुद्धी ॥ २४॥ 


कांता तरुण पुरुष वृद्ध । दोघांस पडिला संमंध। 
खेद सांडून आनंद । मानिल्त तेही. ॥२५॥ 


स्त्री सांपडली सुंदर । गुणबंत आणी चतुरा 
म्हणे माझें भाग्य थोर । वृद्धपणीं ॥२६॥ 


ऐसा आनंद मानिला । दुःख सर्वहि विसरला। 
तंब तो गल्बला जाल । परचक्र आलें ॥२७॥ 


अकस्मात धाडी आली । कांता बंदी धरून नेली। 
वस्तभावहि गेली । प्राणीयाची ॥२८॥ 


तेणें दुःख जालें भारी । दीर्घ स्वरें रुदन करी। 
मनीं आठवे सुंदरी । गुणवंत ॥ २९॥ 


तंव तिची वार्ता आली । तुमची कांता भ्रष्टली। 
ऐकोनियां आंग घाल्म । पृथ्वीवरी ॥३०॥ 


सव्य अपसव्य लोळे। जळें पाझरती डोळे। 
आठवितां चित्त पोळे । दुःखानळें ॥३१॥ 


द्रव्य होतें मेळविलें। तेंहि लग्नास वेचलें। 
कांतेसिहि धरून नेलें । दुराचारी ॥३२॥ 





समास ५ १०५ 
बापाचे व मुलांचे भांडण जुंपले आणि मुलांनी 
बापाला मारले. ते पाहून आईने शंखध्वनी करायला 
सुरुवात केली. (१९) 
तिने बोंब मारलेली ऐकून तेथे लोक गोळा झाले 
आणि उभे राहून गंमत पाहू लागले. ते म्हणू लागले को 
वा, मुले बापाच्या चांगली उपयोगी पडली!' (२०) 
ज्या मुलांसाठी बापाने नवस केले, अनेक कष्ट उपसले, 
तीच मुले आता बापाला मारीत आहेत, पाहा! (२१) 
असा हा पापमय कलह पाहून सर्वांना फार आश्चर्य 
वाटले. मग तेथे गावातील जमलेल्या लोकांनी 
ते भांडण मिटविले. (२२) 
पुढे पाच जणांनी बसून समसमान वाटे केले आणि 
त्यांनी ते बाप-लेकांचे भांडण एकदाचे मिटवले. (२३) 
त्या मुलांनी बापाला वेगळे काढले आणि एक 
खोपटे बांधून दिले. बायकोच्या मनातही स्वार्थबुद्धी 
उत्पन्न झाली. (२४) 
बायको तरुण आणि नवरा म्हातार असा घरात या 
दोघांचाच संबंध उरला. तेव्हा खेद न करता दोघांनी त्यातच 
आनंद मानला. (२५) 
*मला म्हातारपणी सुंदर, गुणवंत आणि चतुर 
बायको मिळाली, हे माझे केवढे थोर भाग्य!' असे तो 
म्हणू लागला. (२६) 
याप्रमाणे मागील सर्व दु:ख विसरून त्याने आनंद 
मानला. इतक्यात चहूकडे आरडाओरडा झाला को शत्रूची 
धाड आली आहे. (२७) 
अकस्मात धाड आली आणि शत्रूने त्याच्या बायकोला 
कैद करून धरून नेली. एवढेच नव्हे तर त्याची सर्व 
चीजवस्तूही गेली. (२८) 
त्यामुळे त्याला अत्यंत दु:ख झाले व तो मोठमोठ्याने 
रडू लागला. आपल्या सुंदर गुणसंपन्न बायकोची मनात 
त्याला आठवण येऊ लागली. (२९) 
तोपर्यंत बातमी आली कौ, “तुमच्या बायकोला 
भ्रष्ट केले आहे!' हे ऐकताच तो दुःखाने धाडकन 
जमिनीवर कोसळला. (३०) 
डाव्या, उजव्या कुशीवर तो गडबडा लोळू लागला. 
त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधार वाहू लागल्या. बायकोची आठवण 
येऊन त्या दुःखाने त्याचे चित्त पोळू लागले, (३९) 
'मी काही द्रव्य मिळविले होते, तेही लग्नासाठी 
खर्च केले आणि आता दुराचारी लोकांनी माझ्या 
बायकोलाही धरून नेली. ' (३२) 


१०६ दशक ३: 
मजहि वृद्धाप्य आलें । लेकी वेगळें घातलें। 
अहा देवा बवोढवलें। अदृष्ट माझें ॥३३॥ 


द्रव्य नाहीं कांता नाहीं । ठाव नाहीं शक्ति नाहीं । 
देवा मज कोणीच नाहीं । तुजवेगळें ॥ ३४॥ 


पूर्वी देव नाहीं पुजिला । वैभव देखोन भुलला। 


सेखीं प्राणी प्रस्तावला । वृद्धपणीं ॥ ३५॥ 
देह अत्यंत खंगलें। सर्वांग वाळोन गेलें। 
'बातपीत उसळले । कंठ दाटला करफे॥ ३६॥ 


वळे जिव्हेचि बोबडी । कफें कंठ घडघडी। 
दुर्गंधी सुटली तोंडीं । नाकीं स्लेष्मा वाहे॥ ३७॥ 


मान कांपे चळचळां । डोळे गळती भळभळां। 
वृद्धपणीं अवकळा । ठाकून आली ॥ ३८॥ 


दंतपाटी उखळली । तेणें बोचरखिंडी पडिली । 
मुखीं लाळ गळों लागली । दुर्गंधीची ॥३९॥ 
डोळां पाहतां दिसेना । कानीं शब्द ऐकेना। 
दीर्घ स्वरें बोलवेना । दमा दाटे. ॥४०॥ 
शक्ती पायांची राहिली । बैसवेना मुरुकुंडी घाली । 
बृहती वाजो लागली । तोंडाच ऐसी ॥४१॥ 
क्षुधा लागतां आवरेना । अन्न समई॑ मिळेना । 
मिळालें तरी चावेना । दांत गेले ॥४२॥ 


पित्ते जिरेना अन्न । भक्षीतांच होये वमन 
तैसेचि जाये निघोन । अपानद्वारें ॥४३॥ 


विष्टा मूत्र आणी बळस । भोवता वमनें केला नास। 
दुरून जातां कोंडे स्वास । विश्वजनाचा  ॥ ४४॥ 


नाना दुःखें नाना व्याधी । वृद्धपणीं चळे बुद्धी। 
तऱही पुरेना आवधी । आयुष्याची । ॥ ४५॥ 


पापण्या भवयाचे केश । पिकोन झडले निःशेष। 
सर्वांगी लोंबलें मांस । चिरकुटासारिखें ॥ ४६॥ 


देह सर्व पारिखें जालें । सवंगडे नि:शेष राहिले। 
सकळ प्राणीमात्र बोळे। मरेना कां ॥ ४७॥ 





समास ५ दासबोध 
*मलाही आता म्हातारपण आले आहे आणि त्यात 
मुलांनी मला वेगळे काढले आहे. देवा, हे केवढे दुर्दैव 
माझ्यावर ओढवले आहे! (३३) 
माझ्याजवळ आता पैसा-अडका नाही, बायकोही 
नाही! घरही गेले, शक्तीही उरली नाही! देवा, आता 
तुझ्याशिवाय मला दुसरे कोणीच उरलेले नाही!' (३४) 
पूर्वी देवाची पूजा कधी केली नाही, वैभवाला भुलला 
आणि शेवटी म्हातारपणी त्याला पश्चात्ताप होऊ लागला.(३५) 
देह अत्यंत खंगला. सर्वांग वाळून गेले. वात, पित्त 
उसळले. कंठ कफाने दाटून आला. (३६) 
जिभेची बोबडी वळली, कफाने घसा घरघरू लागला, 
तोंडातून दुर्गंधी सुटली, नाकातून शेंबूड वाहू लागला. (३७) 
मान चळचळा कापू लागली, डोळ्यांतून घळाघळा 
अश्रू वाहू लागले, वृद्धपणात अशी ही अवकळा 


प्राप्त झाली. (३८) 
दातांची कवळी उखडल्यामुळे बोळके झाले. तोंडातून 
अति दुर्गंध असलेली लाळ गळू लागली. (३९) 


डोळ्यांनी नीट दिसेना, कानांनी शब्द ऐकू येईना, 
मोठ्याने बोलताही येईना, कारण दमा वाढू लागला.(४०) 
पायांतील शक्‍ती नाहीशी झाली. बसता येईनासे 
झाले. म्हणून मुरकुंडी घालून पडून राहू लागला. तोंडाप्रमाणे 
गुदद्वारही वाजू लागले. (४१) 
भूक आवरेनाशी झाली. भुकेच्या वेळी अन्न मिळेना 
आणि मिळाले तरी दात पडून गेल्याने ते चावता येईना.(४२) 
पित्तामुळे अन्न पचेना, खाताक्षणीच ते ओकून पडू 
लागले किंवा खालच्या वाटेने जसेच्या तसे निघून जाऊ 
लागले. (४३) 
विष्ठा, मूत्र आणि नाकातोंडातील मळ व ओकारी 
यामुळे त्याच्या आजूबाजूला सर्वत्र दुर्गंधी पसरू लागली. 
या घाणीमुळे दुरून जाऊ लागले, तरी सुद्धा लोकांचा श्वास 
कोंडू लागला. (४४) 
याप्रमाणे नाना दु:खे व नाना रोग यामुळे म्हातारपणी 
त्याची बुद्धी भ्रमिष्ट झाली. तरी आयुष्याची मर्यादा काही 
संपेना. (४५) 
पापण्यांचे, भुवयांचे केस पिकून पूर्णपणे गळून 
गेले. सर्वांगावरील मांस एखाद्या जुन्या कापडासारखे 
लोंबू लागले. (४६) 
देह पूर्णपणे पराधीन झाला. कोणी सवंगडीही 
उरले नाहीत. सर्व लोक म्हणू लागले की, “हा एकदाचा 
मरत का नाही ?' (४७) 


दासबोध दशक ३: 


जें जन्मून पोसली । तेंचि फिरोन पडिलीं। 
अंतीं विषम वेळ आली । प्राणीयांसी ॥ ४८॥ 


गेलें तारुण्य गेलें बळ | गेलें संसारीचे सळ। 
बाताहात जालें सकळ । शरीर आणि संपत्ती ।॥ ४९॥ 


जन्मवरी स्वार्थ केल । तितुकाहि वेर्थ गेला। 
कैसा विषम काळ आल्ा । अंतकाळी ॥५०॥ 


सुखाकारणें झुरत । सेखीं दुःखें कष्टी जाला । 
पुढें मागुता धोका आल्म । येमयातनेचा  ॥५१॥ 


जन्म अवघा दुःखमूळ । लागती दुःखाचे इंगळ। 
म्हणोनिया तत्काळ । स्वहित करावें ॥५२॥ 


असो ऐसें वृद्धपण । सकळांस आहे दारुण। 


म्हणोनियां शरण । भगवंतास जावें ॥५३॥ 
पुढें वृद्धीस तत्वतां । गर्भी प्रस्तावा होता । 
तोचि आल्य मागुता । अंतकाळी ॥५४॥ 


म्हणौनि मागुते जन्मांतर । प्राप्त मातेचें उदर । 
संसार हा अति दुस्तर । तोचि ठाकून आला॥ ५५॥ 





समास ६ १०७ 
ज्यांना जन्म देऊन त्यांचे पालन-पोषण केले ती मुले 
विरुद्ध झाली. शेवटी त्याला फार कठीण काळ आला. (४८) 
तारुण्य गेले, अंगातली शक्ती गेली, संसाराची 
मस्तीही गेली. अशा प्रकारे शक्‍ती आणि संपत्ती जाऊन 
सर्व वाताहात झाली. (४९) 
जन्मभर स्वार्थ साधण्यासाठी प्रय्न केला, पण तो 
व्यर्थ गेला आणि शेवटी अंतकाळी अशी विषम 
परिस्थिती प्राप्त झाली. (५०) 
सुखासाठी झुरला, पण शेवटी दु:खीकष्टी झाला 
आणि पुढे यमयातनेचा धोका तर आहेच. (५१) 
सारांश, जन्म हेच सर्व दु:खाचे मूळ असून त्याला 
दु:खाची इंगळी सारखी डसतच असते, म्हणून माणसाने 
तत्काळ स्वहित साधावे. (५२) 
श्री समर्थ म्हणतात, की असो. याप्रमाणे सर्वांना 
असे दारुण वृद्धपण येणारच आहे, म्हणून प्रत्येकाने 
भगवंतास शरण जावे. (५३) 
गर्भावस्थेत जीवाला जसा पश्चात्ताप झाला होता, 
तसाच तो तत्त्वत: त्याला वृद्धपणी होतो आणि तोच 
पुन्हा अंतकाळीही होतो. (५४) 
म्हणून त्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. मातेच्या 
उदरात काही काळ राहावे लागते आणि तरून जाण्यास 
कठीण असा हा संसार परत त्याच्यापुढे उभा राहतो.(५५) 
या प्रकारे गर्भवास व जन्म यांतून भगवद्‌भजनावाचून 


भगवद्धजनावांचुनी । चुकेना जन्मयोनी । र 
नं हठ व सिल हे पुढे सुटका होत नाही. आता पुढील समासात तीन तापांचा 
तापवया जाचर्णा । सांगजेल पुढे ॥५६॥ | जाच कसा असतो ते सांगितले जाईल. (५६) 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्वगुण परीक्षा ( ड ) नाम' समास पाचवा समाप्त. 
._) ..) 
दशक ३ : समास ६ 
आध्यात्मिकताप 
॥ श्रीराम ॥ 

तापत्रयाचें लक्षण । आतां सांगिजेल निरूपण । श्री समर्थ म्हणतात कौ, मी आता तापत्रयाच्या 
श्रोती करावें श्रवण । येकाग्र होऊनी ॥१॥ लक्षणांचे नीट वर्णन करतो. ते श्रोत्यांनी एकाग्र होऊन 
श्रवण करवे. (१) 
जो  तापत्रे पोळला । तो संतसंगे निवाला। तापलेला पदार्थ जसा पाण्याने निवतो, तसा तापत्रयाने 
आर्तभूत तोषला । पदार्थ जेवी ॥२॥ | जो पोळतो, तो संतसमागमाने निवतो, शांत होतो. (२) 
भे | भुकेलेल्यास अन्न मिळावे किंवा तहानलेल्यास 
फपुआक्रातास मिळे अन । तृषाक्रांतास  जीवन। | पाणी मिळावे किंवा बंधनात पडलेल्याची बंधनातून 
बंदी पडिल्याचें बंधन । तोडितां सुख ॥३॥ सुटका व्हावी, त्याप्रमाणे त्याला सुख प्राप्त होते. (३) 








९०८ दशक ३: 
माहापुरें जाजावल् । तो पैलतीरास नेला। 
कां तो स्वणींचा चेइल्म । स्वणदुःखी ॥४॥ 
कोणी येकासी मरण । येतां दिलें जीवदान। 
संकटास निवारण । तोडितां सुख ॥५॥ 
रोगियास औषध । सप्रचित आणी शुद्ध। 
तयासी होये आनंद । आरोग्य होतां. ॥६॥ 
तैसा संसारे दुःखवल्ा । त्रिविधतापें पोळल्य। 
तोचि येक अधिकारी जाला । परमार्थासी ॥७॥ 


ते त्रिविध ताप ते कैसे । आतां बोलिजेत तैसे। 
येविषई॑ येक असे । वाक्याधार ॥८॥ 





श्लोक 
देहेंद्रियप्राणेने सुखं दुःखं च प्राप्यते। 
इममाध्यात्मिकं तापं जायते दुःखं देहिनाम्‌॥ १॥ 
सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दु:खं च जायते । 
द्वितीयतापसंताप: सत्यं चैवाधिभौतिक:॥ २॥ 


शुभाशुभेन कर्मणा देहान्ते यमयातना । 
स्वर्गगरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदैविकम्‌ ॥ ३॥ 


येक ताप आध्यात्मिक । दुजा तो आदिभूतिक । 
तिसरा आदिदैविक । ताप जाणावा ॥९॥ 


आध्यात्मिक तो कोण । कैसी त्याची बोळखण। 
आदिभूतिकांचें लक्षण । जाणिजे कैसें ॥१०॥ 
आदिदैविक तो कैसा । कवण तयाची दशा। 
हेंहि बिशद कळे ऐसा । विस्तार कोजे ॥११॥ 


हां जी म्हणोनि वक्ता । जाल कथा विस्तारिता। 
आध्यात्मिक ताप आतां । सावध ऐका ॥ १२॥ 


देह इंद्रिय आणी प्राण । यांचेनि योगें आपण। 
सुखदुःखे सिणे जाण । या नांब आध्यात्मिक ॥ १३॥ 





समास ६ दासबोध 


किंवा महापुरात घाबरलेल्यास पैलतीरास नेला 
असता तो जसा सुखी होतो किंवा स्वप्नदुःखाने 
दुःखी झालेल्यास जागे करावे किंवा कुणाचे मरण 
ओढवले असता त्याला जीवनदान द्यावे किंवा एखादा 
संकटात सापडला असता युक्‍्तिप्रयुक्‍्तीने त्याचे संकट 
निवारण केल्यावर त्यास जसे सुख होते. (४-५) 
किंवा रोग्याला अनुभवसिद्ध असे खात्रीचे आणि 
उत्तम औषध मिळून आरोग्य प्राप्त झाले असता त्याला 
जसा आनंद होतो. (६) 
त्याप्रमाणे संसारातील दु:खाने जो गांजलेला असतो, 
त्रिविध तापाने जो पोळलेला असतो, तोच एक परमार्थ 
मिळवण्यास अधिकारी ठस्तो. (७) 
ते त्रिविध ताप कसे असतात, ते आता मी सांगतो. 
याविषयी एक वाक्‍्याधार आहे. (८) 
अर्थ--देह, इंद्रिये आणि प्राण यांच्यामुळे जे 
सुखदु:ख भोगावे लागते, त्याला आध्यात्मिक ताप 
असे म्हणतात. (१) 
सर्व भूतांच्या संयोगाने जे सुख-दुःख उत्पन्न 
होते, तो दुसर ताप असून तो मोठा क्लेशदायक 
आहे. तो खरोखर आधिभौतिक ताप होय. (२) 
माणसाच्या चांगल्या-वाईट कर्माप्रमाणे मेल्यावर 
यमयातना, स्वर्ग, नरक वगैरे जे भोग भोगावे लागतात, 
त्यांना आधिदैविक ताप असे म्हणतात. (३) 
एका तापास आध्यात्मिक ताप म्हणतात. दुसरा 
जो ताप त्यास आधिभौतिक म्हणतात आणि तिसरा 
ताप तो आधिदैविक जाणावा. (९) 
आध्यात्मिक ताप म्हणजे काय, तो कसा 
ओळखावा, तसेच आधिभौतिक तापाचे लक्षण ते 
कसे जाणावे ? (१०) 
आधिदैविक ताप कसा असतो, त्याची अवस्था 
कोणती, हे सर्व स्पष्टपणे कळेल अशा प्रकारे विस्तार 
करून सांगा. (११) 
त्यावर वकता 'हां जी' असे म्हणून विस्तारपूर्वक 
सांगता झाला. तरी आता आध्यात्मिक तापासंबंधीचे 
निरूपण सावध होऊन ऐका. (१२) 
देह, इंद्रिये आणि प्राण यांच्या योगाने आपणास 
सुख-दु:ख होऊन जो त्रास होतो, त्या तापाला 
आध्यात्मिक ताप असे नाव आहे. (१३) 


'दासबोध दशक ३: 


देहामधून जें आलें । इंद्रियें प्राणें दु:ख जालें। 
तें आध्यात्मिक बोलिलें । तापत्रई ॥९४॥ 


देहामधून काये आलें । प्राणें कोण दुःख जालें। 
आतां हें विशद केलें। पाहिजे कौ ॥ १५॥ 


खरुज खबडे पुळियानारु । 
नखरुडें मांजर्‍्या देवि गोवरु । 
देहामधील विकारु । या नांव आध्यात्मिक ॥। १६॥ 


काखमांजरी केशतोड । बोखटें वर्ण काळफोड। 
व्याधी मूळव्याधी माहाजड । या नांब आध्यात्मिक ॥ १७॥ 


अंगुळवेडे गालफुगी । कंड लागे जे वाउगी। 
हिरडी सुजे भरे बलंगी । या नांव आध्यात्मिक ॥ १८॥ 


वाउगे फोड उठती ।कां ते सुजे आंगकांती। 
वात आणि तिडका लागती । या नांव आध्यात्मिक ॥ १९॥ 


नाइटे अंदु गजकर्ण । पेहाचें पोट विस्तीर्ण । 
बैसलें टाळें फुटती कर्ण । या नांव आध्यात्मिक ॥ २०॥ 


कुष्ट आणी वबोल्म कुष्ट । पंड्यारोग  आतिश्रेष्ठ। 
क्षयरोगाचे कष्ट । या नांव आध्यात्मिक ॥ २१॥ 


वाटी वटक वायेगोळा । हातीं पाई लागती कळा। 
भोवंडी लागे वेळोवेळां । या नांव आध्यात्मिक ॥ २२॥ 


बोलांडा आणि वळ पोटसुळाची  तळपळ। 
आर्धशिसी उठे कपाळ । या नांव आध्यात्मिक ॥ २३॥ 


दुःखे माज आणि मान । पुष्ठी ग्रीवा आणि वदन । 
अस्तिसांदे दुःखती जाण । या नांव आध्यात्मिक ॥ २४॥ 


कुळिक तरळ कामिणी । मुरमा सुंठोें माळिणी। 
विदेसी लागलें पाणी । या नांव आध्यात्मिक ॥ २५॥ 


'जळसोस आणि छहिवारें। गिरीविरी आणि अंधारे। 
ज्वर पाचाव आणि शारें। या नांव आध्यात्मिक ॥ २६॥ 


शैत्य उष्ण आणि तृष्णा । क्षुधा निद्रा आणी दिशा । 
विषयतृष्णेची दुर्दशा । या नांव आध्यात्मिक ॥ २७॥ 





समास ६ १०९ 


जे दुःख देहामधून येते आणि इंद्रिये ब प्राण 
यांच्याद्वारे भोगावे लागते, त्याला तापत्रयात आध्यात्मिक 
असे म्हणतात. (१४) 
देहामधून कोणती दु:खे येतात आणि प्राणांमुळे 

ती कशी सोसावी लागतात, हे आता स्पष्ट करून 
सांगितले पाहिजे. (१५) 
देहामधील विकारांना आध्यात्मिक ताप म्हणतात. 

ते असे- खरूज, खवडे, पुळ्या, नारु, नखुर्डे, मांजऱ्या, 
देवी, गोवर (१६) 
काखमांजरी, केस्तुड| सडके व्रण, काळपुळी, 
व्याधी, दुःसह अशी मूळव्याध. (१७) 
बोटाचे दुखणे, गालफुगी, उगीच कंड सुटणे, 
हिरडी सुजणे, दातांत भरणारे कस्पट. (१८) 
अंगावर उगीच फोड उठणे किंवा अंगाला सूज 

येणे, वात होणे, तिडका लागणे. (१९) 
नायटे, हाड्यात्रण, गजकर्ण, जलोदराने वाढलेले 

पोट, कानठळ्या बसून कान फुटणे. (२०) 
पांढरे कोड, महारोग, अतिश्रेष्ठ असा खतक्षय व 
क्षयरोगाचे कष्ट. (२१) 
गाठ सरकणे, अर्भक दूध प्यायल्यावर दुधाच्या 
गोळ्या होऊन ते ओकते ते दुखणे किंवा वायुगोळा 
अथवा हातापायाला कळा . लागणे, वस्चेवर चक्कर 
येणे. (२२) 
बोलांडा, वळ, पोटशूळाच्या वेदना, अर्धशिशीने 
कपाळ उठणे. (२३) 
मान आणि कंबर दुखणे, पाठ, गळा आणि तोंड 
दुखणे, हाडांचे सांधे दुखणे. (२४) 
मोडशी, अजीर्णाची हागओक, कावीळ, पुरळ, 
गळवे, गंडमाळा, विदेशांतील पाणी लागणे. (२५) 
कोरड पडणे, हिवताप, गरगरणे आणि अंधारी येणे. 
उलटलेला ज्वर, ज्वर आणि शहारे येणे. (२६) 
शैत्य उष्ण, तहान, भूक, निद्रा 

आणि हगवण, विषयवासनेच्या अतिरेकाने होणारी 
दुर्दशा. (२७) 


११० 


दशक ३: समास ६ 


दासबोध 





आळसी मूर्ख आणी अपेसी । भय उद्धवे मानसीं। 


विसराळु दुश्चित्त आहिर्निशी । या नांव आध्यात्मिक ॥ २८॥ | 


मूत्रकोड आणी परमे । रक्‍तपिती  रक्तपरमें। 
खडाचढाचेनि श्रमे । या नांव आध्यात्मिक ॥ २९॥ 


मुरडा हागवण उन्हाळे । दिशा कोंडतां आंदोळे। 
येक वेथा असोन न कळे । या नांब आध्यात्मिक ॥ ३०॥ 


गांठी ढळली जाले जंत । पडे आंब आणी रक्‍्त। 
अन्न तैसेचि पडत । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३१९॥ 


पोटफुगी आणि तडस । भरल्म हिर लागला घांस। 
फोडी ल्ागतां कासावीस । या नांब आध्यात्मिक ॥ ३२॥ 


उचकी लागली उसित गेल । पीत उसळलें उलाट जाला । 
खरे पडसा आणि खोंकल् । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३३॥ 


उसळला दमा आणी धाप । पडजिभ ढासि आणी कफ। 
मोवाज्वर आणी संताप । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३४॥ 


कोणी सेंदुर घातल्म । तेणें प्राणी निर्बुजला। 
घशामध्यें फोड जाल्म । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३५॥ 


गळसोट्या आणी जीभ झडे । सदा मुखीं दुर्गंधी पडे। 
दंतहीन लागती किडडे । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३६॥ 


जरंडी घोलाणा गंडमाळा । अवचिता स्वयें फुटे डोळा । 
आपणचि कापी अंगुळा । या नांव आध्यात्मिक ॥ ३७॥ 


कळा तिडका लागती । कां तें देत उन्मळती। 
अधर जिव्हा रगडती । या नांब आध्यात्मिक ॥ ३८॥ 


कर्णदु:ख  नेत्रदुःख । नाना दुःखें घडे शोक। 
गर्भांध आणि नपुश्यक । या नांब आध्यात्मिक ॥ ३९॥ 


फुलें बडस आणी पडळें। कीड गर्ता रातांधळें। 
दुश्चित्त भ्रमिष्ट आणी खुळें। या नांब आध्यात्मिक ॥ ४०॥ 


मुके बधीर राखोंडें । थोटें चळलें आणी बेडें। 
पांगुळ कुःहें आणी पावडे । या नांव आध्यात्मिक । ४१॥ 


तारसें धुलें काणें कैरें। गारोळें जामुन टाफरें। 


शडांगुळें गेंगाणें विदरें। या नांव आध्यात्मिक ॥ ४२॥ 


। रक्‍तपरमे, मूतखड्याचा त्रास होणे. 





आळशी, मूर्ख, अपयश, मनात भय उत्पन्न होणे. 
विसराळू असणे आणि रात्रंदिवस उद्दिंन असणे. (२८) 
लघवी अडणे, परमा, गरमी, रकतपिती आणि 
(२९) 
मुरडा, हागवण, उन्हाळे लागणे, अवरोध झाला 
असता त्रासणे किंवा रोग असून तो कोणता हे न 
कळणे. (३०) 
गाठ सरकणे, जंत होणे, आव आणि सकत पडणे 
किंवा अन्न न पचता तसेच पडणे. (३१९) 
पोटफुगी, तडस लागणे, ठसका लागणे, घास 
लागणे, मुखातील लहान फोडामुळे जीव कासावीस 
होणे. (३२) 
उचकी लागणे, घास अडकणे, पित्त उसळून 
उलटी होणे, जीभकाटे, पडसे, खोकला होणे. (३३) 
दमा उसळून धाप लागणे, पडजिभेमुळे ढास 
लागणे, कफ होणे, मोवाज्वर आणि संताप येणे.(३४) 
कोणी शेंदूर खायला घातल्याने मनावर परिणाम 
होणे. घशामध्ये फोड येणे. (३५) 
घटसर्प आणि जीभ झडणे, तोंडाला सदा दुर्गंधी 

येणे, दात पडून हिरड्यांना कीड लागणे. (३६) 
पांथरी वाढणे, घोळणा फुटणे, गंडमाळा, अकस्मात 
डोळा फुटणे, आपलेच बोट आपण कापून घेणे.(३७) 
कळा व तिडका लागणे, दात उपटले जाणे, 
दातांनी ओठ किंवा जीभ चावली जाणे. (३८) 
कान ठणकणे, डोळे दुखणे, नाना प्रकारच्या दु:खामुळे 

शोक होणे, गर्भांध किंवा नपुंसक असणे. (३९) 
डोळ्यात फूल पडणे, वबडस वाढणे, मोतीबिंदू, 
काचबिंदू होणे, पापण्यांना कीड पडणे, डोळे असून 
न दिसणे, रातांधळेपणा, दुश्चित्तपणा, भ्रमिष्टपणा आणि 
खुळेपणा. (४०) 
मुकेपणा, बधिरपणा, ओठ तुटणे, हात तुटणे, वृत्ती 
चळणे, वेडेपणा, पांगळेपणा, आखूड पाय असणे, कुबड 
असणे. (४९) 
ताखटलेले डोळे असणे, वाकडी मान असणे, 
तिरळेपणा, घारे डोळे असणे, आति ठेंगणेपणा, 
सारखे ठेचकाळणे, हाताला सहा बोटे असणे, गेंगणेपणा, 
कुरूपता. (४२) 


दासबोध दशक ३: 


दांतिरें बोचिरें घानाळ । प्राणहीन श्रोत्रहीन बरळ। 
अतिकृश  आतिस्थूळ । या नांब आध्यात्मिक ॥ ४३॥ 
तोंतरें बोंबडें  निर्बळ। रोगी कुरूप कुटीळ। 
मत्सरी खादाड तपीळ । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४४॥ 
संतापी अनुतापी मत्सरी । कामिक हेवा तिरस्कारी। 
पापी अवगुणी विकारी । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४५॥ 
उठवणें ताठा करक । आवटळे आणी लचक। 
सुजी आणी चालक । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४६॥ 
सळ  आडवें गर्भपात । स्तनगुंते सनपात। 
संसारकोंडे  आपपृत्य । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४७॥ 
नखविख आणी हिंगुर्ड । बाष्ट आणि वावडें। 
उगीच दांतखिळ पडे । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४८॥ 
झडती पातीं सुजती भवया । नेत्री होती राझणवडीया । 
चाळसी ल्मगे प्राणियां । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४९॥ 
वांग तिळ सुरमें ल्ांसे । चामखिळ गलंडें मसें। 
चुकुर होईजे मानसे । या नांव आध्यात्मिक ॥ ५०॥ 
नाना फुग आणी आवाळें | आंगीं दुर्गंधी प्रबळे। 
चाईचाटी लाळ गळे । या नांब आध्यात्मिक ॥ ५९॥ 
नाना चिंतेची काजळी । नाना दुःखें चित्त पोळी। 


व्याधीवांचून तळमळी । या नांब आध्यात्मिक ॥ ५२॥ 
वृद्धपणीच्या आपदा । नाना रोग होती सदा। 
देहे. क्षीण सर्वदा । या नांव आध्यात्मिक ॥ ५३॥ 


नाना व्याधी नाना दुःखें । नाना भोग नाना खांडकें । 
प्राणी तळमळी शोके । या नांव आध्यात्मिक ॥ ५४॥ 
ऐसा आध्यात्मिक ताप । पूर्वपापाचा  संताप। 
सांगतां सरेना अमूप । दु:खसागर  ॥५५॥ 
बहुत काय बोलावें । श्रोतीं संकेतें जाणावें । 
पुढें बोलिजे स्वभावें । आदिभूतिक ॥५६॥ 





समास ६ १११ 
दांतरेपणा, बोचरेपणा, लांब नाक असणे, नाकच नसणे, 
कान नसणे, बडबड करणे, अतिकृशता, अतिस्थूलता.(४३) 
तोतरेपणा, बोबडेपणा, अशक्‍तपणा, रोगटपणा, 
कुरूपता, कुटिलता, मत्सरी स्वभाव, खादाडपणा, 
तापटपणा. (४४) 
संतापणे, पश्चात्ताप करणे, मत्सर करणे, कामना असणे, 
हेवा अथवा तिरस्कार करणे, पाप करणे, अवगुण असणे, 
विकारवशता. (४५) 
उठता न येणे, अंग ताठणे, अवघडणे, लचकणे, 
सूज येणे आणि संधिवात. (४६) 
न वाढणारा गर्भ, मूल आडवे येणे, गर्भपात होणे, स्तनात 
गाठी होणे, सन्निपात, संसारातील अडचणी, अपमृत्यू. (४७) 
नखविष आणि नखुर्डे, शिळे व बातुळ खाण्याने 
होणारे रोग, वावडे खाण्याने होणारा त्रास, उगीच दातखीळ 
बसणे. (४८) 
डोळ्यांच्या पापण्या झडणे, भुवया सुजणे, डोळ्याला 
रांजणवाड्या होणे, डोळ्यांना चष्मा लागणे. (४९) 
काळसर पुळ्या, तीळ, पांढरे चट्टे, काळे चट्रे, चामखीळ, 
गालगुंड, केसाळ काळे चट्टे, मनाने भ्रमिष्ट होणे. (५०) 
अंगावर येणारे फुगवटे, आवाळे, अंगाला अत्यंत 
दुर्गंधी येणे, डोक्यावरील केस गळून चट्टे पडणे, तोंडातून 
लाळ गळणे. (५१) 
नाना प्रकारच्या चिंतेने काळवंडणे, नाना दुःखांनी 
चित्त पोळून निघणे, काही आजार नसून जीवाची तगमग 
होणे. (५२) 
वृद्धपणाच्या यातना, सदा काही ना काही रोग होणे, 
देह नेहमी क्षीण असणे. (५३) 
नाना रोग व नाना प्रकारचे दुःख, नाना भोग, अनेक 
जखमा, यांमुळे माणसाला दु:ख होऊन तळमळणे.(५४) 
अशा प्रकारचे आध्यात्मिक ताप हे पूर्वजन्मातील 
'पातकांचे फळ असते. त्यांचे कितीही वर्णन केले तरी पुरे 
पडत नाही, असा हा न संपणारा दु:खाचा समुद्र आहे.(५५) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, आणखी किती वर्णन करावे ? 
श्रोत्यांनी वरील उदाहरणांवरून समजून घ्यावे. आता पुढील 
समासात स्वाभाविकच आधिभौतिक तापाचे निरूपण केले 


जाईल. (५६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आध्यात्मिकतापनाम' समास सहावा समाप्त. 


1] 


११२ 


दशक ३ : 


दशक ३: समास ७ 


दासबोध 


समास ७ 


आदिभूतिकताप 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जाळे निरूपण । आध्यात्मिकाचें लक्षण। 
आतां आदिभूतिक तो कोण । सांगिजेल ॥१॥ 
श्लोक 

सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते । 

द्वितीयतापसंताप: सत्यं चैवाधिभौतिक:॥ १॥ 
सर्व भूतांचेनि संयोगें । सुख दुःख उपजों ल्ागे। 
ताप होतां मन भंगे । या नांब आदिभूतिक ॥ २॥ 
तरी या आदिभूतिकाचें लक्षण । प्रांजळ करू निरूपण । 
जेणें अनुभवास ये पूर्ण । बोळखी तापत्रयाची॥ ३॥ 
ठेंचा लागती मोडती कांटे । विझती शस्त्रांचे घायटे। 
सल सिलका आणी सरांटे । या नांव आदिभूतिक ॥ ४॥ 
अंग्या आणि काचकुहिरी । आवचटा ल्मगे शरीरीं । 
गांधील येऊन दंश करी । या नांव आदिभूतिक ॥ ५॥ 
मासी गोमासी मोहळमासी । मुंगी तेलमुंगी डांस दसी। 
सोट जळु लाग यासी । आदिभूतिक बोलिजे ॥ ६॥ 
पिसा पिसोळे चांचण । कुसळें मुंगळे ढेंकुण। 
विसीफ भोवर गोंचिड जाण । या नांव आदिभूतिक ॥ ७॥ 
गोंबी विंचु आणी विखार । व्याघ्र लांडिगे आणी शूकर। 


गौसायळ सामर । या नांब आदिभूतिक ॥ ८॥ 
रानगाई रानम्हैसे । रानशकट्ट॒ आणी रींसें। 
रानहाती ल्ावपिसें । या नांब आदिभूतिक॥ ९॥ 
सुसरीनें वोढून नेलें। कां तें आवचितें बुडालें। 


अथवा खळाळीं पडिलें । या नांब आदिभूतिक ॥ १०॥ 
विखारें आजगर। नाना मगरे जळचर! 
वनचरे अपार । या नांव आदिभूतिक ॥ ११॥ 
अश्व वृषभ आणी खर । स्वान शूकर जंबुक मार्जर। 
ऐसी बहुविध क्रूर । या नांव आदिभूतिक ॥ १२॥ 


नाना 
नाना 





श्री समर्थ म्हणतात की, मागील समासात आध्यात्मिक 
तापाचे लक्षण वर्णन केले. आता आधिभौतिक ताप 
कोणता ते सांगितले जाईल. (१) 
अर्थ- सर्व भूतमात्रांच्या संयोगाने जे सुख-दु:ख 
उत्पन्न होते, त्या दुसऱ्या दु:खाला यथार्थ रीतीने आधिभौतिक 
असे म्हणतात. (१) 
सर्व भूतांच्या संयोगाने जे सुख-दुःख उत्पन्न होते, 
त्याने ताप होऊन मन दु:खी होते, त्याला आधिभौतिक 
असे म्हणतात. (२) 
तरी आता या आधिभौतिक तापाची लक्षणे स्पष्टपणे 
वर्णन करू या, म्हणजे त्यायोगे तापत्रयाची चांगली 
ओळख होऊन अनुभवही येईल. (आधिभौतिक दु:खे 
पुढीलप्रमाणे) (३) 
ठेच लागणे, पायात काटे मोडणे, शस्त्रांचे घाव 
लागून जखमा होणे, लाकडाचे बारीक काट्यासारखे 
कुसळ, चुया आणि सराटे इत्यादी घुसणे. (४) 
आग्या वनस्पती शरीरास अकस्मात लागून आग 
होणे किंवा खाजकुहिरी लागून अंगास खाज सुटणे, 
गांधीलमाशी येऊन चावणे. (५) 
माशी, गोमाशी, मोहोळमाशी, मुंगी, तेलमुंगी, डास 
यांनी दंश करणे किंवा सोट म्हणजे रक्‍त पिणारा किडा 
किंवा जळू अंगास चिकरटणे. (६) 
पिसवा, पिसोळे, चांचड, कुसळे, मुंगळे, 
ढेकूण, इसब उत्पन्न करणारे किडे, भुंगे, गोचीड 
यांचा दंश. (७) 
गोम, विंचू आणि साप, वाघ, लांडगे आणि 
डुक्कर, साळू, सांबर यांचे दंश. (८) 
रानगाई, रानम्हशी, रानबैल, अस्वले, रानहत्ती इत्यादी 
जनावरांचा मार आणि डाकिणीमुळे लागणारे वेड.(९) 
सुसरीने ओढून नेणे किंवा अवचित बुडून मरणे 
अथवा पाय घसरून प्रवाहात पडणे. (१०) 
नाना विषारी साप, अथवा अजगर, मगरी वगैरे 
नाना जलचर प्राणी यांनी ओढून नेणे. अनेक जंगली 
प्राण्यांपासून दु:ख होणे. (११) 
घोडा, बैल, गाढव, कुत्री, डुक्कर, कोल्हे, मांजर 
अशा अनेक क्रूर पशूंमुळे दु:ख होणे. (१२) 


दासबोध 


दशक ३ : समास ७ 


११३ 





ऐसीं कर्कशें भयानकें । बहुविध दुःखदायकें। 
दुःखें दारुणें अनेकें । या नांब आदिभूतिक ॥ १३॥ 
भिंती माळवदें पडती । कडे भुयेरीं कोंसळती। 
वृक्ष आंगावरी मोडती । या नांव आदिभूतिक ॥ १४॥ 


कोणी येकाचा श्राप जडे । कोणी येकें केलें चेडें। 
आधांतरी होती बेडे । या नांव आदिभूतिक ॥ १५॥ 
कोणी येकें चाळविलें । कोणी येंकें भ्रष्टविलें। 
कोणी येकें धरून नेलें । या नांव आदिभूतिक ॥ १६॥ 
कोणी येकें दिलें वीष । कोणी येंके लाविले दोष। 
कोणी येकें घातले पाश । या नांव आदिभूतिक ॥ १७॥ 


अवचिता सेर ल्ागल्म । नेणों बिबवा चिडला। 
प्राणी धुरे जाजावला । या नांव आदिभूतिक ॥ १८॥ 


इंगळावरी पाय पडे । शिळेखालें हात सांपडे। 
धावतां आडखुळे पडे । या नांव आदिभूतिक ॥ १९॥ 


वापी कूप सरोवर! गर्ता कडा नदीतीर। 
आवचितें पडे शरीर या नांव आदिभूतिक ॥ २०॥ 


दुर्गाखाळे कोंसळती । झाडावरून 'पडती। 
तेणें दुःखें आक्रंदती । या नांब आदिभूतिक ॥ २१॥ 
सीते वोठ तरकती । हात पाब टांका फुटती। 
चिखल्या जिव्हाळ्या लगती । या नांव आदिभूतिक ॥ २२॥ 


अशनपानाचिये वेळे । उष्ण र्सें जिव्हा पोळे। 
दांत कस्करे आणि हरळे । या नांब आदिभूतिक ॥ २३॥ 


पराधेन बाळपणीं । कुशब्दमारजाचणी  । 
अन्नवस्त्रॅवीण आळणी । या नांव आदिभूतिक ॥ २४॥ 
सासुरवास गालोरे। ठुणके लासणें चिमोरे। 
आलें रुदन न धरे । या नांव आदिभूतिक ॥ २५॥ 


चुकतां कान पिळिती । कां तो डोळां हिंग घालिती । 
सर्वकाळ धारकीं धरिती । या नांव आदिभूतिक ॥ २६॥ 


प्रकारीचे मार । दुर्जन मारिती अपार 
अंतरे माहेर । या नांब आदिभूतिक ॥। २७॥ 


नाना 
दरी 








अशी कर्कश, भयानक, नाना प्रकारे दु:ख देणारी 
अनेक दारुण दु:खे. (१३) 
भिंती आणि गच्च्या कोसळणे, कडे, भुयारे 
कोसळून अंगावर पडणे किंवा झाडे मोडून अंगावर 
पडणे. (१४) 
कुणा एकाचा शाप बाधणे, कोणी तरी जादूटोणा 
करणे, कारण नसताना वेड लागणे. (१५) 
कुणीतरी फसविणे, कोणी तरी भ्रष्टविणे, कोणीतरी 
धरून नेणे. (१६) 
कुणी तरी विष देणे, कुणी तरी दोषारोप करणे, 
कुणीतरी फास घालणे. (१७) 
कल्पना नसताना शेराच्या झाडाचा चीक 


अंगाला लागणे, बिब्बा उतणे किंवा धुराने जीव घाबरा 
होणे. (१८) 
मोठ्या विंचवावर इंगळीवर पाय पडणे, दगडाखाली 
हात सापडणे, धावताना अडखळून पडणे. (१९) 
विहिरी, कूप, सरोवर, मोठा खडडा, कडा किंवा 
नदीतीर या ठिकाणी एकाएकी शरीर पडणे. (२०) 


किल्ल्यावरून खाली कोसळणे, झाडावरून पडणे 
आणि त्या दु:खाने आक्रोश करणे. (२१) 


थंडीने ओठ फुटणे, हात, पाय, टाचा यांना भेगा 
पडणे, चिखल्या होणे, जिव्हाळी लागणे. (२२) 
खातापिताना उष्ण पदार्थाने जीभ पोळणे, दात 
करकरणे आणि दातात फटी पडणे. (२३) 


बालपणी पराधीनतेमुळे शिव्यांचा, वाईट 
शब्दांचा मार सोसावा लागणे, अन्नवस्त्रांची कमतरता 
असणे. (२४) 
मुलींना सासुरवासापायी गालगुच्चे, ठोसे, चिमटे, 
डागणे, इत्यादी जाच सोसताना रडू न आवरणे.(२५) 


चूक झाली असता कान पिळला जाणे, डोळ्यांत 
हिंग घालणे, सतत धारेवर धरणे. (२६) 


दुष्टांनी नाना तर्‍हेने मारहाण करणे, मुलींना माहेर 
दुरावणे. (२७) 


१श्ड 


दशक ३ : समास ७ 


दासबोध 





कर्ण नासिक विंधिलें। बळेंचि धरून गोंधिले। 
खोडी जालिया पोळविलें । या नांव आदिभूतिक ॥ २८॥ 
परचक्रीं धरून नेलें। नीच यातीस दिधलें। 
दुर्दशा होऊन मेले । यानांव आदिभूतिक॥ २९॥ 
नाना रोग उद्धवले। जे आध्यात्मिकीं बोलिले। 
वैद्य पंचाक्षी आणिले । या नांव आदिभूतिक ॥ ३०॥ 


नाना वेथेचें निर्शन । व्हावया औषध दारुण। 
बळात्कारें देती जाण । या नांब आदिभूतिक ॥ ३१॥ 


नाना वल्लीचे  रस। काडे गर्गोड कर्कश। 
घेतां होये कासावीस । या नांव आदिभूतिक ॥ ३२॥ 


ढाळ आणी उखाळ देती । पथ्य कठीण सांगती । 
अनुपान चुकतां विपत्ती । या नांव आदिभूतिक ॥ ३३॥ 
फाड रक्‍त फांसणी । गुल्लडागांची जाचणी । 
तेणें दुःखें दुःखवे प्राणी । या नांव आदिभूतिक ॥ ३४॥ 
रुचिक बिबवे घालिती । नाना दुःखें दडपे देती। 
सिरा तोडिती जळवा लाविती । या नांव आदिभूतिक ॥ ३५॥ 
बहु रोग बहु औषधें । सांगतां अपारें अगाधें। 
प्राणी दुखवे तेणें खेदें । या नांव आदिभूतिक ॥ ३६॥ 


बोलाविला 
नाना यातना 


पंचाक्षरी । धूरमार पीडा करी । 
चतुरीं । आदिभूतिक जाणिजे॥ ३७॥ 


दरवडे घालूनियां जना । तश्कर करिती यातना। 
तेणें दुःख होये मना । या नांव आदिभूतिक ॥ ३८॥ 
अग्नीचेनि ज्वाळें पोळे । तेणे दुःखें प्राणी हरंबळे। 
हानी जालियां विवळे । या नांव आदिभूतिक ॥ ३९॥ 
नाना मंदिरे सुंदरें। नाना रत्नांची भांडारें। 
दिव्यांबरें मनोहरें। दग्ध होती. ॥४०॥ 
नाना धान्यें नाना पदार्थ । नाना पशु नाना स्वार्थ । 
नाना पात्रें नाना अर्थ । मनुष्यें भस्म होती ॥ ४१॥ 


आग्न ल्मगला  सेती । धान्येंबणव्या आणि खडकुती । 
युक्षदंड जळोन जाती । अकस्मात ॥ ४२॥ 





कानाला, नाकाला भोके पडणे, बळेच धरून गोंदणे, 
जरा चूक झाली असता आगीचे चटके देणे. (२८) 
शत्रूचा हल्ला आला असता त्यांनी धरून नेणे, 
नीच जातीच्या लोकांना विकून टाकणे आणि त्यामुळे 
दुर्दशा होऊन मरण पावणे. (२९) 
पूर्वी जे आध्यात्मिक रोग वर्णन केले आहेत, 
त्यातील अनेक रोग होणे. त्यांच्या उपचारांकरिता वैद्य 
अथबा मांत्रिक आणणे. (३०) 
अनेक रोगांचे निरसन करण्यासाठी बळजबरीने 
दारुण औषधे देणे. (३१) 
नाना वनस्पतींचे रस, काढे, व कडवट चाटणे 
वगैरे घेताना जीव कासावीस होणे. हे सर्व आधिभौतिक 
तापच आहेत. (३२) 
जुलाब आणि वांतीचे औषध घ्यावे लागणे, 
कडक पथ्य करावे लागणे, अनुपानात चूक झाल्याने 
कष्ट होणे. (३३) 
शरीराची चिरफाड करणे, गाठीवर शस्त्राने चिरा 
पाडणे व त्यामुळे रक्‍तस्राव होणे, तप्त सळईचे डाग 
घेणे व त्यायोगे दुःखाने व्याकूळ होणे. (३४) 
रुईचा चीक अथवा बिब्बा घालणे, नाना दु:खाचे 
आघात होणे, शिरा तोडणे, जळवा लावणे. (३५) 
नाना रोग व त्यावर नाना प्रकारची औषधे 
आणि उपचार आहेत. ते वर्णन करावयाचे ठरवले तर 
अपार, अगाध असल्याने पुरे पडणार नाही. या दुःखांनी 
अत्यंत दु:ख होणे. (३६) 
पंचाक्षरी म्हणजे मांत्रिक बोलाविला असता त्याने 
धुराचा मार करणे अशा नाना प्रकारच्या यातना आहेत 
त्या शहाण्यांनी आधिभौतिक म्हणून जाणाव्या.(३७) 
चोर दरोडे घालून लोकांना छळतात, त्यामुळे 
मनाला फार दुःख होणे. (३८) 
अग्नीच्या ज्वाळांनी होरपळल्यामुळे व्याकूळ होणे, 
अन्य नुकसान झाले तरी विव्हळणे. (३९) 
नाना सुंदर मंदिरे, अनेक रत्नांचे साठे, अनेक 
मनोहर दिव्य वस्त्रे इत्यादी जळणे. (४०) 
नाना धान्ये, नाना पदार्थ, नाना पशू, घरात 
साठविलेले द्रव्य, भांडी- कुंडी, नाना वस्तू आणि 
माणसे जळून जाणे. (४९) 
शेते, धान्ये, गवताच्या गंजी आणि मळणीनंतर उरलेले 
कुठार, ऊस वगैरे अकस्मात जळून जाणे. (४२) 


दासबोध दशक ३: 


ऐसा  आग्न लागला । अथवा कोणीं लाविला । 
हानी जाले कां पोळल् । या नांव आदिभूतिक ॥ ४३॥ 


ऐसे सांगतां बहुत । होती बन्हीचे आघात। 
तेणें दुःखें दु:खवें चित्त । या नांव आदिभूतिक ॥ ४४॥ 


हारपे विसरे आणि सांडे । नासे गाहाळे फुटे पडे। 
असाध्य होये कोणीकडे । या नांव आदिभूतिक ॥ ४५॥ 





प्राणी स्थानभ्रष्ट जालें । नाना पशूतें चुकलें। 
कन्यापुत्र गाहाळले । या नांव आदिभूतिक ॥ ४६॥ 


तश्कर अथवा दावेदार । आवचिता करिती संव्हार। 
लुटिती घरें नेती खिल्लार । या नांब आदिभूतिक ॥ ४७॥ 


नाना धान्यें केळी कापिती । पानमळां मीठ घालिती । 
ऐसे नाना आघात करिती । या नांव आदिभूतिक ॥ ४८॥ 
मैंद उचले 
ठकु सिंतरु 


भुरेकरी । 
॥४९॥ 


खाणोरी । सुवर्णपंथी 
बरपेकरी । वरपा घालिती 


गठीछोडे द्रव्य सोडिती । नाना आळंकार काढिती। 
नाना वस्तू मूषक नेती । या नांब आदिभूतिक ॥ ५०॥ 


बीज पडे हिंब 
कां तो माहापुरीं 


पडे । प्राणी प्रजनीं सांपडे। 
बुडे । या नांव आदिभूतिक ॥ ५१॥ 





भोंवरे वळणें आणी धार | बोसाणें लाटा अपार। 
वृश्चिक गोंबी आजगर। वाहोन जाती ॥५२॥ 


तयांमधें प्राणी सांपडला । खडकीं बेटी आडकला। 
बुडत बुडत  वांचला । या नांव आदिभूतिक ॥ ५३॥ 


मनासारिखा नसे संसार । कुरूप कर्कश स्त्री क्रूर। 
बिधवा कन्या मूर्ख पुत्र । या नांव आदिभूतिक ॥ ५४॥ 


भूत पिशाच्य लागलें । आंगावरून वारें गेलें। 
अबद्ध मंत्रे प्राणी चळलें । या नांव आदिभूतिक ॥ ५५॥ 


समास ७ ११५ 


अशी आग कोणी लावली किंवा आपोआप 
लागली तरी त्यामुळे नुकसान होणे किंवा भाजणे. (४३) 


अशा अनेक प्रकाराने आगीपासून नुकसान होतच 
असते, त्या दु:खाने जीव व्याकूळ होणे. (४४) 


वस्तू हरवणे, विसरणे किंवा सांडून जाणे, नासून 
जाणे, गहाळ होणे किंवा पडून फुटणे, परत मिळणे 
अशक्य होणे. (४५) 


माणूस स्थानभ्रष्ट होणे, जनावरे चुकणे, मुली, 
मुले बेपत्ता होणे. (४६) 


चोर किंवा शत्रू यांनी अवचित धाड 
घालून संहार करणे, घरे लुटणे, दुभती जनावरे पळवून 
नेणे. (४७) 


शेतातील उभी पिके, केळी वगैरे कापून नेणे, 
पानमळ्याचे नुकसान व्हावे म्हणून त्यात मीठ घालणे 
असे नाना प्रकारचे आघात. (४८) 


पेंढारी, उचलेगिरी करणारे भुरटे चोर काळीज 
खाणारे, किमयागार, भुलविणारे ठग, लुच्चे, लबाड 
लोक, लुटारू, दरोडेखोर इत्यादींची पीडा. वाटमाऱ्यांनी 
गाठोडी सोडून द्रव्य बनाना अलंकार पळविणे, 
उंदरांनी अनेक वस्तू नेणे. (४९-५०) 


अंगाबर वीज पडणे, अत्यंत थंडी पडणे, मुसळधार 
पावसात सापडणे, महापुरात वाहून जाणे, बुडणे.(५१) 


भोवर्‍यात, वळणात किंवा धारेत सापडणे, पुरात 
वाहून येणारी लाकडे, अपार लाय आणि महापुराबरोबर 
वाहून येणारे अजगर विंचू, गोमा इत्यादी प्राण्यांचा 
त्रास. (५२) 


या सर्वांमध्ये माणूस सापडणे किंवा एखाद्या 
खडकावर अथवा बेटावर अडकणे, बुडता बुडता 
वाचणे. (५३) 


कुरूप, कर्कश आणि निर्दय बायको मिळणे, 
कन्या विधवा होणे आणि पुत्र मूर्ख निपजणे, यांसारख्या 
कारणांनी प्रपंच मनासारखा न होणे. (५४) 


भूतपिशाच्च लागणे, अंगावरून वारे जाणे, चुकलेल्या 
मंत्रामुळे मनुष्य भ्रमिष्ट होणे. (५५) 


११६ दशक ३: 


ब्राह्मणसमंध शरीरीं । बहुसाल पीडा करी| 
शनेश्वयचा धोका धरी । या नांव आदिभूतिक ॥ ५६॥ 


ग्रहे काळवार। काळतिथी  घातचंद्र। 
घातनक्षत्र । या नांव आदिभूतिक ॥ ५७॥ 


नाना 
'काळवेळ 


सिंक पिंगळा आणी पाली । वोखटे होल काक कलली । 
चिंता काजळी लागली । या नांव आदिभूतिक ॥ ५८॥ 


दिवटा सरवदा भाकून गेल । अंतरी धोका लागला । 
दुःस्वनें जाजावला । या नांव आदिभूतिक ॥ ५९॥ 


भालु भुंके स्वान रडे। पाली आंगावरी पडे। 
नाना चिन्हें चिंता पवाडे । या नांव आदिभूतिक ॥ ६०॥ 


बाहेरी निघतां अपशकुन । नाना प्रकारें विच्छिनन। 
तेणें गुणें भंगे मन । या नांव आदिभूतिक ॥ ६१॥ 


प्राणी बंदी सांपडल । यातने वरपडा जाला। 
नाना दुःखें दुःखवला । या नांव आदिभूतिक ॥ ६२॥ 


प्राणी राजदंड पावत । जेरबंद चाबुक वेत। 
दरेमार तळबेमार होत । या नांब आदिभूतिक ॥ ६३॥ 


कोरडे पारंब्या फोक । बहुप्रकारें अनेक । 
बहु ताडिती आदिभूतिक । या नांब बोलिजे ॥ ६४॥ 


मोघरीमार  बुधलेमार। चौखुरून डंगारणेमार। 
बुक्या गचांड्या गुडघेमार । या नांव आदिभूतिक ॥ ६५॥ 


लाता चतराखा सेणमार। कानखडे दगडमार। 
नाना प्रकारींचे मार । या नांव आदिभूतिक ॥ ६६॥ 


टांगणें टिपऱ्या पिछोडे । बेडी बुधनाल कोलदंडे। 
रक्षणनिग्रह  बहूंकडे । या नांब आदिभूतिक ॥ ६७॥ 





समास ७ दासबोध 


ब्राह्मणसंमंधाने देह झपाटून अनेक वर्षे छळणे. 
शनीची वाईट दशा, साडेसाती वगैरे येणे. (५६) 


इतर ग्रहांची वाईट दशा येणे. काळवार, काळतिथी, 
चंद्राचे घातक योग, काळवेळ आणि घातनक्षत्र 
यांपासून त्रास. (५७) 
शिंकेचा अपशकुन होणे, पाल चुकचुकणे, पिंगळा 
होला, कावळा, कलाली इत्यादींनी अपशकुन केल्याने 
चिंता, काळजी लागणे. (५८) 
कुडमुड्या जोशी, भविष्य सांगणारा ज्योतिषी 
यांनी सांगितल्यामुळे काळजी लागणे, वाईट स्वपे 
पडून त्यामुळे भय वाटणे. (५९) 


कोल्हेकुई, कुत्र्याचे रडणे, पाल अंगावर पडणे, 
इत्यादी अनेक अपशकुनांच्या योगे मनात चिंता उत्पन्न 
होणे. (६०) 


घराबाहेर पडताना नाना प्रकारे अपशकुन होऊन 
त्यामुळे मन खिन्न, उदास होणे. (६१) 


कैदेत सापडून तेथे अनेक प्रकारच्या यातना 
भोगाव्या लागणे आणि त्यायोगे नाना प्रकारचे दुःख 
सोसावे लागणे. (६२) 


राजाकडून दंड किंवा शिक्षा होणे, घोड्याच्या 
काढण्या, चाबूक, वेताची छडी यांनी मारणे, दरीत 
लोटून मारणे किंवा तापलेल्या तव्यावर उभे करून 
मारणे. (६३) 


चामड्याचा चाबूक, झाडाच्या पारंब्या आणि फोक 
म्हणजे झाडाची सालपटे अशी मारण्याची अनेक साधने 
वापरून दिलेला खूप मार सोसणे. (६४) 


गुदद्ठारी मेख मारणे, दारूच्या बुधल्यास बांधून 
आग लावून देणे. चारी बाजूंनी ताणून धरून 
बडग्यांनी मारणे, बुक्‍्क्या मारणे, गचांड्या मारणे, गुडघ्यावर 
मारणे. (६५) 


लाथा मारणे, चपराका मारणे, शेणमारा करणे, 
कानात खडे खुपसणे, दगडांनी मारणे, अशा नाना 
प्रकारांनी मारणे. (६६) 


टांगणे, चाप लावणे, दोन्ही हात खेचून मागे 
बांधणे, बेड्या घालणे, झाडाच्या बुंध्याशी नालाकृती 
बांधून मारणे, कोलदांडे घालणे, इकडे तिकडे जराही 
हलू न देणे. (६७) 


दासबोध दशक ३: 


नाकवणी  चुनवणी । मीठवणी  रायवणी। 
गुळवण्याची जाचणी । या नांव आदिभूतिक ॥ ६८॥ 
जळामध्यें बुचकुळिती । हस्तीपुढें बांधोन टाकिती । 
हाकिती छळिती यातायाती । या नांव आदिभूतिक ॥ ६९॥ 


कर्णछेद प्राणछेद । हस्तछेद 'पादछेद। 
जिव्हाछेदे अधरछेद । या नांव आदिभूतिक ॥ ७०॥ 


तीरमार सुळीं देती । नेत्र वृषण काढिती। 
नखोनखीं सुया मारिती । या नांब आदिभूतिक ॥ ७१॥ 


पारड्यामध्ये घालणें । कां कडेलोट करणें। 
कां भांड्यामुखें उडबणें । या नांव आदिभूतिक ॥ ७२॥ 


कानीं खुंट्या आदळिती । अपानीं मेखा मारिती । 
खाल काढून टाकिती । या नांव आदिभूतिक ॥ ७३॥ 


भोत आणी बोटबोटी । अथवा गळ घालणें कंठीं । 
सांडस लावून आटाटी । या नांव आदिभूतिक ॥ ७४॥ 


सिसें पाजणें वीष देणें । अथवा सिरछेद करणें। 
कां पायातळीं घालणें । या नांव आदिभूतिक ॥ ७५॥ 


सरडे मांजरे भरिती । अथवा फांशी नेऊन देती । 
नानापरी पीडा करिती । या नांव आदिभूतिक ॥ ७६॥ 
स्वानप्रळये व्याघ्रप्रळये । भूतप्रळये  सुसरीप्रळये । 
शस्त्रप्रळये  बिझप्रळये । या नांव आदिभूतिक ॥ ७७॥ 
सीरा वोढून घेती । टेंभे लाऊन भाजिती। 
ऐशा नाना विपत्ती । या नांव आदिभूतिक॥ ७८॥ 
मनुष्यहानी वित्तहानी । वैभवहानी महत्त्वहानी । 
पशुहानी  पदार्थहानी । या नांव आदिभूतिक ॥ ७९॥ 
बाळपणी मरे माता । तारुण्यपणीं मरे कांता । 
वृद्धपणीं मृत्य सुता । या नांव आदिभूतिक ॥ ८०॥ 
दुःख दारिद्र आणी रुण । बिदेशपळणी नागवण। 
आपदा अनुपत्ति कदान्न । या नांव आदिभूतिक ॥ ८१॥ 


आकांत वाखा प्रळये । युध्य होतां पराजये। 
जिवलगांचा होये क्षये । या नांव आदिभूतिक ॥ ८२॥ 





समास ७ ११७ 


नाकात तीक्ष्ण पदार्थ ओतणे किंवा चुन्याचे पाणी, 
मिठाचे पाणी, मोहरीचे पाणी, गुळाचे पाणी नाकात, 
कानात वा घशात ओतल्याने यातना होणे. (६८) 
पाण्यात बुचकळणे, हात पाय बांधून हत्तीपुढे 
टकणे, गुरांप्रमाणे हाकणे, छळणे, उगाच कष्ट देणे.(६९) 
कान कापणे, नाक कापणे, हात, पाय तोडणे, 
जीभ कापणे, ओठ कापणे. (७०) 
बाणांनी मारणे, सुळी देणे, डोळे काढणे, वृषण 
कापणे, नखांत सुया मारणे. (७१) 
पारड्यामध्ये घालणे, कडेलोट करणे किंवा तोफेच्या 
तोंडी उडविणे. (७२) 
कानात खुंट्या ठोकणे, गुदद्वारी मेख मारणे, 
नखशिखांत अंगाचे कातडे सोलणे. (७३) 
पोत्यात भरून मारणे, बोटे ठेचून मारणे, अथवा 
गळ्याला गळ टोचणे, तापलेल्या चिमट्याने वृषण किंवा 
स्तन दाबणे. (७४) 
उकळत्या शिशाचा रस पाजणे, विष देणे, शिरच्छेद 
करणे किंवा अंगावर माणसे नाचवून पायदळी तुडवून 
मारणे हे सर्व शिक्षेचे प्रकार. (७५) 
अंगावरील कपड्यात सरडे इत्यादी भरणे, बंद 
खोलीत पिसाळलेले मांजर अंगावर सोडणे, अथवा 
फाशी देणे, अशा नाना प्रकारांनी पीडा करणे. (७६) 
कुत्री, वाघ, भुतेखेते, सुसरी, नाना शस्त्रे, अंगावर 
वीज पडणे वगैरेंचा अतिरेक होणे व त्यामुळे मरण 
ओढवणे. (७७) 
अंगातील शिरा तोडणे, टेंभे लावून त्यांनी अंगाला 
चटके देणे. अशा नाना विपत्ती. (७८) 
जवळची माणसे मरणे, वित्तहानी, वैभव नाहीसे 
होणे, मानसन्मान यांची हानी, जनावरे मरणे, इतर 
चीजवस्तू नाहीशी होणे. (७९) 
बालपणात आई मरणे, तरुणपणी बायको मरणे, 
म्हातारपणी मुलगा मरणे. (८०) 
दु:ख, दारितय, कर्ज, परदेशी पळून जावे लागणे, 
लूट होऊन सर्वस्वास मुकणे, संकटे येणे, आवश्यक 
वस्तूंचा तुटवडा भासणे, कदन्न खायची वेळ 
येणे. (८१) 
महामारीने हजारो माणसे मरणे व त्यामुळे हाहाकार 
माजणे, युद्धात पराजय होणे, जिवलग माणसे मृत्यू 
पावणे. (८२) 


११९८ 


कठीण काळ आणी दुष्काळ । साशंक आणि बोखटी वेळ। 
उद्ठेग चिंतेचे हळाळ। या नांव आदिभूतिक ॥ ८३॥ 


घाणा 
नाना 


दशक ३: 


चरखीं सिरकला । चाकाखालें सांपडला। 
बन्हींत पडिला । या नांव आदिभूतिक ॥ ८४॥ 


शस्त्रे भेदिला । नाना स्वापदीं भक्षिला। 
बंदी पडिला । या नांव आदिभूतिक ॥ ८५॥ 


नाना कुवासें निबुंजे । नाना अपमानें ल्जे। 
नाना शोकें प्राणी झिजे । या नांब आदिभूतिक ॥ ८६॥ 


ऐसें सांगतां अपार । आहेत दुःखाचे डोंगर। 
श्रोतीं जाणावा विचार । आदिभूतिकाचा ॥ ८७॥ 


नाना 
नाना 


समास ८ दासबोध 

आधीच कठीण काळ असता त्यात दुष्काळ 
पडणे, मनात धास्तावलेला असता वाईट वेळ येणे, उद्वेग 
आणि चिंता यांमुळे हालहाल होणे. (८३) 

घाण्यात किंवा चरकात सापडून चाकाखाली येणे, 
नाना प्रकारच्या आगीत सापडणे. (८४) 

नाना शस्त्रांनी जखमा होणे. नाना श्वापदांनी खाणे, 
अनेक लोकांच्या कैदेत पडणे. (८५) 

नाना प्रकारच्या वाईट स्थळी राहावे लागल्याने श्वास 
कोंडणे, नाना प्रकारे अपमान झाल्याने लाज वाटणे, नाना 
प्रकारच्या शोकांनी खंगून जाणे, या सर्वांस आधिभौतिक 
तापच म्हणतात. (८६) 

याप्रकारे आधिभौतिक ताप म्हणजे दुःखाचे 
डोंगरच असून ते अपार आहेत. येथे जे सांगितले 
आहेत, त्यावरून श्रोत्यांनी । आधिभौतिक 
तापाच्या स्वरूपासंबंधी विचार जाणून घ्यावा, असे 
समर्थ म्हणतात. (८७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आदिभूतिकतापनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ३ : 


3) 


समास ८ 


आदिदैविकताप 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिला आध्यात्मिक । त्याउयउरी आदिभूतिक । 
आतां बोलिजेल आदिदेविक । तो सावध ऐका ॥ १॥ 


श्लोक 


शुभाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना । 
स्वर्गनरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदैविकम्‌॥ १॥ 


शुभाशुभ कर्माने जना । देहांतीं येमयातना । 
स्वर्ग नर्क भोग नाना । या नांव आदिदिबिक॥ २॥ 


नाना दोष नाना पातकें । मदांधपणें अविवेकें। 
केलीं परी तें दुःखदायकें । येमयातना भोगविती ॥ ३॥ 


राजबळें। 
॥४॥ 


आंगबळें द्रव्यबळें । मनुष्यबळें 
नाना सामर्थ्याचेनि बळें। अकृत्य करिती 


श्रीसमर्थ म्हणतात को, प्रथम आध्यात्मिक तापाचे 
निरूपण केले. त्यानंतर आधिभौतिक तापाचे वर्णन 
केले. आता आधिदैविक तापासंबंधी जे सांगतो, ते 
श्रोत्यांनी सावध होऊन ऐकावे. (१) 

अर्थ--आपल्या चांगल्या-वाईट कर्माप्रमाणे आपण 
मेल्यानंतर आपल्याला ज्या यमयातना किंवा स्वर्ग नरकादींचे 
भोग भोगावे लागतात त्यांना आधिदैविक म्हणतात. (१) 

लोकांना त्यांच्या चांगल्या किंवा वाईट कर्माच्या 
योगे मरणानंतर यमयातना अथवा स्वर्ग किंवा नरकादी 
नाना भोग भोगावे लागतात, त्यांना आधिदैविक असे 
म्हणतात. | (२) 

माणूस जिवंत असता मदांधपणाने किंवा अविचाराने 
नाना दोष, नाना पातके करतो, त्या वेळी त्याला काही 
वाटत नाही. पण त्यामुळेच त्याला दु:खदायक अशा 
यमयातना भोगाव्या लागतात. (३) 

शारीरिक बळाने, द्रव्यबळाने, मनुष्यबळाने, रजबळाने 
किंवा इतर नाना शक्तींच्या बळाने मनुष्य जे करू नये, 
तेच कुकर्म करतो. (४) 


दासबोध दशक ३ : 


नीती सांडूनिया तत्वतां । करूं नये तेंचि करितां। 
'येमयातना भोगितां । जीव जाये ॥५॥ 


डोळे झांकून स्वार्थबुद्धी । नाना अभिळाश कुबुद्धी। 
वृत्ति भूमिसिमा सांधी । द्रव्य दार पदार्थ ॥६॥ 


मातलेपणें उन्मत्त । जीवबघात कुटुंबघात। 
अप्रमाण क्रिया करीत । म्हणौन येमयातना ॥ ७॥ 


मर्यादा सांडूनि चालती । ग्रामा दंडी ग्रामाधिपती। 
देशा दंडी देशाधिपती । नीतिन्याय सांडितां ॥ ८॥ 


देशाधिपतीस दंडिता रावो । रायास दंडिता देवो। 
राजा न करितां नीतिन्यावो । म्हणौन येमयातना ॥९॥ 


अनीतीनें स्वार्थ पाहे । राजा पापी होऊन राहे। 


राज्याअंती नर्क आहे । म्हणौनियां ॥१०॥ 
राजा सांडितां राजनीति । तयास येम गांजिती। 
येम नीति सांडितां धाबती । देवगण ॥११॥ 


ऐसी मर्यादा लाविली देवें । म्हणौनि नीतीनें वर्तावें । 
नीति न्याय सांडितां भोगावें । येमयातनेसी . ॥ १२॥ 


देवे प्रेरिले येम । म्हणौनि आदिदैविक नाम । 
तृतीय ताप दुर्गम । येमयातनेचा  ॥ १३॥ 
येमदंड येमयातना । शास्त्री बोलिले प्रकार नाना । 


तो भोग कदापि चुकेना । या नांव आदिदेविक॥ १४॥ 


येमयातनेचे खेद । शास्त्री बोलिले विशद। 
शेरीरी घालून अप्रमाद । नाना प्रकारे ॥ १५॥ 


पापपुण्याचीं शरीरें । स्वर्गी असती कळीवरें। 
त्यांत घाळून नाना प्रकारें । पापपुण्य भोगविती ॥ १६॥ 


नाना पुण्यें नाना विळास । नाना दोषें यातना कर्कश । 
शास्त्री बोलिलें अविश्वास । मानूंच नये ॥ १७॥ | 


समास ८ ११९ 
याप्रमाणे नीती सोडून वास्तविक जे करू नये, ते 
कृत्य केल्याने नंतर जेव्हा यमयातना भोगाव्या लागतात, 
तेव्हा जीव कासावीस होतो. (५) 
मनुष्य अति स्वार्थबुद्धीने अंध बनून, कुबुद्धी व 
अतिलोभ यांमुळे अनेक दुष्कृत्ये करतो. आपल्या निर्वाहाचे 
साधन असलेली जी जमीन त्याला मिळालेली असते तिची 
हद्द वाढविणे, दुसऱ्याचे द्रव्य, बायको व इतर चीजवस्तू 
पळविणे. (६) 
अत्यंत माज चढल्याप्रमाणे उन्मत्तपणे वागणे, जीवघात, 
कुटुंबघात करणे इत्यादी अनुचित कृत्ये केल्याने त्याला 
यमयातना भोगाव्या लागतात. (७) 
नीतिन्यायाची चाड न धरता मर्यादा सोडून वागले 
असता ग्रामाधिपती गावाला दंड करतो. देशाधिपती देशाला 
दंड करतो. (८) 
देशाधिपती जर नीतिन्याय-मर्यादा सोडून वागू लागला, 
तर त्याला राजा दंड करतो. राजा अयोग्य वागला तर त्याला 
देव दंड करतो. राजाने जर नीतिन्याय सोडला तर त्यालाही 
यमयातना भोगाव्या लागतात. (९) 
स्वार्थाने, अनीतीने वागल्यास राजालाही पाप लागते 
व राज्याअंती नरकात जावे लागते. (१०) 
राजाने राजनीति सोडली तर त्यास यम शासन करतो 
आणि यमाने नीती सोडली तर देवगण धावून येतो व 
त्याला शासन करतो. (११) 
भगवंताने अशी मर्यादा घालून दिलेली आहे, म्हणून 
सदैव नीतीने वागावे. नीतिन्याय सोडून वर्तन केल्यास 
यमयातना भोगाव्या लागतात. (१२) 
देव यमास प्रेरणा देऊन त्याच्याद्वारे जीवाला हे भोग 
भोगायला लावतो, म्हणून त्यांना आधिदैविक म्हणतात. हा 
यमयातनेचा तृतीय ताप अत्यंत दुर्गम आहे. (१३) 
शास्त्रांमध्ये यमदंड आणि यमयातना यांचे अनेक 
प्रकारे वर्णन केले आहे. तो भोग कधीही चुकवता येत 
नाही. त्याला आधिदैविक म्हणतात. (९४) 
माणूस जी नाना प्रकारची पापे करतो, त्याचे दोष 
त्याच्या सूक्ष्म शरीरात साठवले जातात. त्या दोषास अनुसरून 
त्याचा स्थूल देह पडल्यावर त्याला नाना प्रकारच्या यमयातना 
सोसाव्या लागतात. त्यांचे अनेक प्रकार असून त्यांचे शास्त्रांत 
सविस्तर वर्णन करण्यात आले आहे. (१५) 
मरणोत्तर लोकात ह्या स्थूल देहापेक्षा सर्वस्वी भिन्न 
अशी पाप-पुण्याची शरीरे असतात. त्याचा सूक्ष्म देह 
त्याच्या पापपुण्यानुसार ती शरीरे धारण करतो व त्या प्रमाणे 
नाना प्रकारचे भोग भोगतो. (१६) 
त्याने पुष्कळ पुण्य केले असेल तर त्याला स्वर्गात नाना 
प्रकारचे विलासाचे सुख प्राप्त होते व नाना दोष, पातके केली 
असतील, तर कठोर यातना सोसाव्या लागतात, असे शास्त्र 
सांगते. त्या शास्त्रावर अविश्वास कधीही नसावा. (१७) 


१२० 


बेदाज्ञेनें न चालती । हरिभक्ती न कारिती। 
त्यास येमयातना करिती । या नांव आदिदेविक॥ १८॥ 


अक्षोभ नरकी उदंड जीव । जुनाट किडे करिती रवरव। 
बांधोन टाकिती हातपाव । या नांव आदिदेविक ॥ १९॥ 


दशक ३: 





उदंड पैस लाहान मुख । कुंभाकार कुंड येक। 
दुर्गंधी उकाडा कुं भपाक । या नांव आदिदेिविक॥ २०॥ 


तप्त भूमिका ताविती । जळत स्थंभ पोटाळविती । 
नाना सांडस  ल्ाविती। या नाव आदिदेविक ॥ २१॥ 


येमदंडाचे उदंड मार । यातनेची सामग्री अपार। | 
भोग भोगिती पापी नर । या नांव आदिदेविक॥ २२॥ 


पृथ्वीमध्यें मारा नाना । त्याहून कठीण येमयातना। | 
मारितां उसंतचि असेना । या नांव आदिदिविक॥ २३॥ 


चौघे चौंकडे बोढिती । येक तें झोंकून पाडिती। 
ताणिती मारिती वोढूनि नेती । या नांव आदिदेिविक ॥ २४॥ 


उठवेना बसवेना । रडवेना 'पडबेना। 
यातनेवरी यातना । या नांब आदिदेिविक॥ २५॥ 
आक्रंदे रडे आणी फुंजे । धकाधकीनें निर्बुजे। 


झुर्झुरें पंजर होऊन झिजे । या नांव आदिदेविक ॥ २६॥ 


कर्कश वचनें कर्कश मार । यातनेचे नाना प्रकार। 
त्रास पावती दोषी नर । या नांव आदिदेविक॥ २७॥ 


मागां बोलिला राजदंड । त्याहून येमदंड उदंड। 
तेथील यातना प्रचंड । भीमरूप दारुण ॥ २८॥ 


आध्यात्मिक आभूतिक त्याहूनि विशेष आदिदेविक। 
अल्पसंकेतें कांही येक । कळावया बोलिलें॥ २९॥ 





समास ८ दासबोध 


जे वेदाज्ञेचे पालन करीत नाहीत, हरिभक्‍्तीही करीत 
नाहीत, त्यांना यमयातना भोगाव्या लागतात. (१८) 
अक्षोभ नावाचा नरक आहे, त्यात असंख्य जुने किडे 
वळवळ करीत असतात, पापी जीवास हातपाय बांधून 
त्या नरकात टाकून देतात. (१९) 
काही पापी जीवांना कुंभपाक नावाच्या नरकात टाकतात. 
कुंभपाक म्हणजे लहान तोंडाचे आत उदंड जागा असलेले 
कुंभाच्या आकाराचे एक कुंड असते, त्यात अत्यंत दुर्गंधी 
व उकाडा असतो. (२०) 
काही पापी जीवांना तापलेल्या भूमीवर भाजतात, 
काहींच्या पोखवरून जळत असलेला खांब फिरवितात किंवा 
शरीरास अनेक प्रकारचे चाप लावतात. (२१) 
यमदंडाच्या माराचे अनेक प्रकार आहेत. यातनेची 
साधने अपार आहेत. पापी लोकांना त्याच्या यातना भोगाव्या 
लागतात. (२२) 
पृथ्वीवर मारचे नाना प्रकार असले तरी यमयातना त्याहून 
'फास्च कठीण असतात. तेथील यातना थांबतच नाहीत. (२३) 
चारजण चहूंकडे ओढतात, कुणी झोके देऊन पाडतात, 
तर कुणी ताणून धरतात. कुणी मारतात तर कुणी ओढून 
फरफटत नेतात. (२४) 
त्या प्राण्याची उठवेना, बसवेना, रडता येईना, पडता 
येईना, यातनेवर यातना चालूच आहेत, अशी स्थिती होते.( २५) 
जीव तेथे आक्रोश करतो, रडतो, गहिवस्तो, 
फुसफुसतो, तेथील धक्काबुक्कीने कासावीस होतो, 
सारखी झुरणी लागल्याने झिजून केवळ हाडांचा सापळा 
शिल्लक राहतो. (२६) 
कर्कश बोलणे ऐकून घ्यावे लागते, असह्य मार, 
अनेक प्रकारच्या यातना, यांमुळे दोषी लोकांना फार त्रास 
भोगावा लागतो. (२७) 
पूर्वी राजदंडाचे वर्णन केले आहे, पण त्याहूनही हा 
यमदंड फार भयंकर असतो. तेथील यातना फार मोठ्या 
अत्यंत दारुण व प्रचंड असतात. (२८) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, प्रथम आध्यात्मिक आधिभौतिक 
तापाचे वर्णन केले. पण त्याहूनही आधिदैविक ताप फारच 
वेगळा व असह्य असतो. त्याची थोडी तरी कल्पना यावी 
म्हणून काही थोडीशी लक्षणे येथे सांगितली आहेत.(२९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आदिदैविकतापनाम' समास आठवा समाप्त. 


.] -) 


दासबोध 


दशक ३: समास ९ 


१२१ 





दशक ३ : समस ९ 
मृत्युनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


संसार म्हणजे सवेंच स्वार । नाही. मरणास उधार। 
मापी लागलें शरीर । घडीने घडी ॥१॥ 


नित्य काळाची संगती । न कळे होणाराची गती । 
कर्मासारिखे प्राणी पडती । नाना देसीं बिदेसीं॥ २॥ 


सरतां संचिताचे शेष । नाहीं क्षणाचा अवकाश । 
भरतां न भरतां निमिष्य । जाणे लागे ॥३॥ 


अवचितें काळाचे म्हणियारे । मारित सुटती येकसरें। 
नेऊन घालिती पुढारे । मृत्युपंथें ॥४॥ 


होतां मृत्याची आटाटी । कोणी घालूं न सकती पाठीं । 
सर्वत्रांस कुटाकुटी । मागेपुढे होतसे ॥५॥ 


मृत्यकाळ काठी निकी । बैसे बळियाचे मस्तकीं । 
माहाराजे बळिये लोकीं । राहो न सकती ॥६॥ 


मृत्य न म्हणे किं हा क्रूर । मृत्य न म्हणे हा जुंझार। 
मृत्य न॑ म्हणे संग्रामशूर । समरंगणीं ॥७॥ 


मृत्य न म्हणे किं हा कोपी । मृत्य न म्हणे हा प्रतापी । 
मृत्य न म्हणे उग्ररूपी । माहांखळ ॥८॥ 


मृत्य न म्हणे बळाढ्य । मृत्य न म्हणे धनाढ्य 
मृत्य न म्हणे आढ्य । सर्वगुणें ॥९॥ 


मृत्य न म्हणे हा विख्यात । मृत्य न म्हणे हा श्रीमंत । 
मृत्य न म्हणे हा अद्भुत । पराक्रमी ॥१०॥ 


मृत्य न म्हणे हा भूपती । मृत्य न म्हणे हा चक्रवर्ती । 
मृत्य न म्हणे हा करामती । केवाड जाणे ॥११॥ 


मृत्य न म्हणे हयपती । मृत्य न म्हणे गजपती । 


मृत्य न म्हणे नरपती । विख्यात राजा ॥१२॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, संसार म्हणजे स्वत:च स्वार 
होणे, म्हणजे जीव स्वत: सच्विदानंदस्वरूप असून त्याचे 
विस्मरण झाल्याने तो स्वतःला देह मानून बळेच या 
जन्म-मरणाच्या चक्रात सापडतो. एकदा यात जन्म 
घेतला कौ, मरण चुकत नाही. मरणाची घटना उधार . 
नाही. आजची उद्यावर कुणीच ढकलू शकत नाही. 
माणसाच्या शरीराला क्षणाक्षणाचे माप लागलेले आहे. 
क्षणाक्षणाने तो मृत्यूच्या निकट जात असतो. (९१) 

जन्माला आल्यापासून काळ नेहमी बरोबरच असतो. 


| पुढे काय होणार आहे, हे कुणीच सांगू शकत नाही, कुणालाच 





ते कळत नाही. ज्याचे जसे कर्म असेल, त्याप्रमाणे माणूस 
देशात अथवा परदेशात मृत्यू पावतो. (२) 
पूर्वसंचित पूर्णपणे संपताच एक क्षणभराचाही 
अवकाश मिळत नाही. अखेरची वेळ आली की निमिष 
भरते न भरते तोच देह सोडून जावेच लागते. (३) 
अचानक काळाचे दूत येऊन एकदम जीवाला मारत 
सुटतात आणि पुढे घालून मृत्युपंथाने घेऊन जातात. (४) 
एकदा मृत्यूची धाड पडली की, कोणी पाठीशी 
घालू शकत नाही. सर्वांनाच काळ कुटून टाकतो. त्यात 
कुणाला लवकर मरण येते तर कुणाला उशिरा. (५) 
मृत्युकाळ म्हणजे जणू भरभक्कम काठीच आहे. 
कितीही बलवान माणूस असला तरी त्याच्या मस्तकावरही 
तिचा प्रहार होतोच. अत्यंत बलाढ्य राजेरजवाडेही 
तिच्यापुढे टिकू शकत नाहीत. (६) 
मृत्यू असे म्हणत नाही की, हा क्रूर आहे, हा झुंजार 
आहे किंवा हा समरांगणी संग्रामशूर आहे, (७) 
किंवा हा कोपी आहे, हा प्रतापी आहे, हा महादृष्ट 
असून अत्यंत उग्र स्वरूपाचा आहे, (८) 
किंवा हा बलाढ्य आहे, हा धनाढ्य आहे किंवा 
हा सर्वगुणसंपन्न आहे, (९) 
हा प्रसिद्ध आहे, हा श्रीमंत आहे व हा अद्भुत 
पराक्रमी आहे, (१०) 
किंवा हा भूपती आहे, हा चक्रवर्ती आहे, हा 
तंत्रमंत्र प्रयोग जाणणारा करामती आहे, (११) 
हा अश्वांचा धनी आहे, हा गजपती आहे किंवा हा 
अत्यंत विख्यात राजा आहे. (१२) 


१२२ 


दशक ३ : समास ९ 


दासबोध 





मृत्य न म्हणे वरिष्ठ जनीं । मृत्य न म्हणे राजकारणी । 
मृत्य न म्हणे वेतनी । वेतनधर्ता ॥१३॥ 


मृत्य न म्हणे देसाई । मृत्य न म्हणे वेवसाई। 
मृत्य न म्हणे ठाई ठाई । पुंड राजे ॥१४॥ 
मृत्य न म्हणे मुद्राधारी । मृत्य न म्हणे व्यापारी । 
मृत्य न म्हणे परनारी । राजकन्या ॥१५॥ 
मृत्य न म्हणे कार्याकारण । मृत्य न म्हणे वर्णावर्ण । 
मृत्य न म्हणे हा ब्राह्मण । कर्मनिष्ठ ॥१६॥ 
मृत्य न म्हणे वित्पन्न । मृत्य न म्हणे संपन्न । 
मृत्य न म्हणे वबिद्ठज़न । समुदाई ॥ १७॥ 
मृत्य न म्हणे हा धूर्त । मृत्य न म्हणे बहुश्रुत । 
मृत्य न म्हणे हा पंडित । माहाभला ॥१८॥ 


मृत्य न म्हणे पुराणिक । मृत्य न म्हणे हा वैदिक। 
मृत्य न म्हणे हा याज्ञिक । अथवा जोसी ॥ १९॥ 


मृत्य न म्हणे अग्निहोत्री । मृत्य न म्हणे हा श्रोत्री । 
मृत्य न म्हणे मंत्रयंत्री । पूर्णागमी ॥२०॥ 


मृत्य न म्हणे शास्त्रज्ञ । मृत्य न म्हणे वेदर । 
मृत्य न म्हणे सर्वज्ञ । सर्व जाणे ॥२९॥ 


मृत्य न म्हणे ब्रह्महत्या । मृत्य न म्हणे गोहत्या । 
मृत्य न म्हणे नाना हत्या । स्त्रीबाळकादिक ॥ २२॥ 


मृत्य न म्हणे रागज्ञानी । मृत्य न म्हणे ताळज्ञानी। 
मृत्य न म्हणे तत्वज्ञानी । तत्ववेत्ता ॥२३॥ 


मृत्य न म्हणे योगाभ्यासी । मृत्य न म्हणे संन्यासी । 
मृत्य न म्हणे काळासी । वंचू॑ जाणे ॥ २४॥ 


मृत्य न म्हणे हा सावध । मृत्य न म्हणे हा सिद्ध। 
मृत्य न म्हणे वैद्य प्रसिद्ध । पंचाक्षरी ॥२५॥ 


मृत्य न म्हणे हा गोसावी । मृत्य न म्हणे हा तपस्वी । 
मृत्य न म्हणे हा मनस्वी । उदासीन ॥२६॥ 


मृत्य न म्हणे क्रषेश्वर । मृत्य न म्हणे कवेश्वर। 
मृत्य न म्हणे दिगंबर । समाधिस्थ ॥ २७॥ 








किंवा हा लोकांत श्रेष्ठ आहे किंबा हा राजकारणी 
आहे किंवा हा वेतन घेणारा किंबा अनेकांना वेतन 
देणारा मालक आहे. (१९३) 


हा देसाई आहे किंवा हा व्यवसायी आहे किंवा 
हे ठिकठिकाणचे पुंड राजे आहेत, (१४) 


हा राजमुद्रा धारण करणारा आहे, हा 
व्यापारी आहे, ही परदारा आहे किंबा ही राजकन्या 
आहे, (१५) 


हे कार्य आहे, हे कारण आहे, हा उच्चवर्णीय 
आहे किंवा हा नीचवर्णाचा आहे किंवा हा कर्मनिष्ट 
ब्राह्मण आहे, (१६) 


हा व्युत्पन्न आहे, हा संपन्न आहे किंवा सभेतील 
हे मोठे विद्वान पंडित आहेत, (१७) 


हा धूर्त आहे, हा बहुश्रुत आहे, हा मोठा सज्जन 
असून पंडित आहे, (१८) 


हा पुराणिक आहे, हा वैदिक आहे, हा याज़िक 
आहे आणि हा जोशी किंवा ज्योतिषी आहे. (१९) 


हा अग्निहोत्री आहे, हा श्रौतशास्त्रवेत्ता 
याजिक आहे किंवा हा पूर्णपणे तंत्रमंत्रशास्त्र जाणणारा 
आहे, (२०) 
हा शास्त्रज्ञ आहे, हा वेदज्ञ आहे, हा सर्वज्ञ 
असून सर्व जाणतो, (२१) 
हा ब्रह्महत्या करणारा आहे, हा गोहत्या 
करणार आहे किंवा स्त्री, बाल इत्यादींची हत्या करणारा 
आहे. (२२) 
हा रागज्ञानी आहे, हा तालज्ञानी आहे किंवा हा 
तत्व जाणणारा तत्त्वज्ञानी आहे, (२३) 


हा योगाभ्यासी आहे, हा संन्यासी आहे. हा 
काळाला फसवू शकेल असा योगी आहे, (२४) 
हा सावध आहे, हा सिद्ध आहे, हा प्रसिद्ध वैद्य 
आहे किंवा हा पंचाक्षरी आहे, (२५) 
हा गोसावी आहे, हा तपस्वी आहे किंबा हा 
मनोजयी असून विख्त आहे, (२६) 


हा क्रषीश्वर आहे, हा कवीश्वर आहे, हा दिगंबर 
आहे, हा समाधिस्थ आहे, (२७) 


दासबोध दशक ३ : 


न म्हणे हठयोगी । मृत्य न म्हणे राजयोगी । 
न म्हणे बीतरागी । निरंतर ॥२८॥ 
न म्हणे ब्रह्मच्यारी । मृत्य न म्हणे जटाधारी । 
न म्हणे निराहारी । योगेश्वर ॥२९॥ 
न म्हणे हा संत । मृत्य न म्हणे हा महंत। 
न म्हणे हा गुप्त । होत असे ॥३०॥ 
मृत्य न म्हणे स्वाधेन । मृत्य न म्हणे पराधेन। 
सकळ जीवांस प्राशन । मृत्यचि करी ॥३१॥ 
येक मृत्यमार्गी लागले । येकीं आर्ध पंथ क्रमिले। 
येक ते सेवटास गेले । वृद्धपणीं ॥३२॥ 
मृत्य न म्हणे बाळ तारुण्य । मृत्य न म्हणे सुलक्षण । 
मृत्य न म्हणे विचक्षण । बहु बोलिका ॥३३॥ 
मृत्य न म्हणे हा आधार । मृत्य न॒ म्हणे उदार । 
मृत्य न म्हणे हा सुंदर । चतुरंग जाणे ॥ ३४॥ 
मृत्य न म्हणे पुण्यपुरुष । मृत्य न म्हणे हरिदास । 
मृत्य न म्हणे विशेष । सुकृती नर ॥ ३५॥ 
आतां असो हें बोलणें । मृत्यापासून सुटिजे कोणें। 
मागें पुढें विश्वास जाणें । मृत्यपंथें ॥३६॥ 
च्यारी खाणी च्यारी बाणी । चौर्‍्यांसी लक्ष जीवयोनी। 
जन्मा आले तितुके प्राणी । मृत्य पावती ॥ ३७॥ 
मृत्याभेणें पळो जातां । तरी मृत्य सोडिना सर्वथा । 
मृत्यास न ये चुकवितां । कांहीं केल्या ॥३८॥ 
मृत्य न म्हणे हा स्वदेसी । मृत्य न म्हणे हा बिदेसी। 
मृत्य न म्हणे हा उपवासी । निरंतर ॥३९॥ 
मृत्य न म्हणे थोर थोर । मृत्य न म्हणे हरिहर) 
मृत्य न म्हणे अवतार । भगवंताचे ॥ ४०॥ 
श्रोतीं कोप न करावा । हा मृत्यलोक सकळांस ठावा । 
उपजल्मप्राणी जाईल बरवा । मृत्यपंथें ॥४१॥ 
येथें न मानावा किंत। हा मृत्यलोक विख्यात। 
प्रगट जाणती समस्त । लाहान थोरे ॥ ४२॥ 
तथापि किंत मानिजेल । तरी हा मृत्यलोक नव्हेल। 
याकारणें नासेल । उपजल्म प्राणी ॥४३॥ 


मृत्य 
मृत्य 
मृत्य 
मृत्य 
मृत्य 
मृत्य 





समास ९ १२३ 
हा हठयोगी आहे, हा राजयोगी आहे किंवा हा 
निरंतर विरक्त आहे, (२८) 
हा ब्रह्मचारी आहे, हा जटाधारी आहे, हा निराहारी 
योगेश्वर आहे, (२९) 
हा संत आहे, हा महंत आहे, हा हवे तेव्हा गुप्त 
होणारा आहे, (३०) 
हा स्वाधीन आहे, हा पराधीन आहे. अशा रीतीने 
सर्व जीवांना मृत्यूच खाऊन टाकतो. (३१) 
काही जीव जन्मत:च मरतात, काही अर्धे आयुष्य 
जगून मरतात तर काही वृद्धपणी मरतात. (३२) 
मृत्यू हा विचारच करीत नाही की, हा बाल आहे, 
हा तरुण आहे, हा सुलक्षण आहे किंवा हा खूप बोलका 
आहे की, हा चतुर शहाणा आहे. (३३) 
हा अनेकांचा आधार आहे किंवा हा उदार आहे, 
हा सुंदर असून चतुरस्र आहे, (३४) 
हा पुण्यपुरुष आहे, हा हरिदास आहे किंवा हा 
विशेष सत्कर्म करणारा आहे. (३५) 
आता हे बोलणे पुरे झाले. मृत्यूपासून कोणीही सुटू 
शकत नाही. प्रत्येक जीवास लबकर अगर उशिरा पण 
निश्चितपणे मृत्युपंथानेच जावे लागते. (३६) 
सृष्टोत असणाऱ्या जरायुज, अंडज, स्वेदज व 
उद्‌भिज्ज या चार प्रकारच्या प्राण्यांना परा, पश्यंती, 
मध्यमा, वैखरी या चार प्रकारच्या वाणींना, चौऱ्यांशी 
लक्ष जीवयोनींना म्हणजेच जे जे जन्मास येतात त्या सर्व 
प्राण्यांना मृत्यू चुकत नाही. (३७) 
मृत्यूला भिऊन पळून जावे म्हटले तरी मृत्यू सर्वथा 
सोडतच नाही. काहीही केले तरी मृत्यूला चुकविता 
येतच नाही. (३८) 
हा माणूस स्वदेशातील आहे की विदेशातील 
आहे किंवा हा निरंतर उपवास करणारा आहे, याचा 
विचार मृत्यू करीत नाही. (३९) 
माणूस अत्यंत थोर असला, प्रत्यक्ष हरिहर असले 
किंवा भगवंताचे अवतार जरी असले तरी मृत्यू त्यांना 
जुमानीत नाही. (४०) 
हे सर्व ऐकून श्रोत्यांनी राग मानू नये. हा मृत्युलोक 
आहे हे सर्वजण जाणतातच. जो जन्माला येतो, तो प्राणी 
मृत्यूच्या मार्गाने जातो हे ठरलेलेच आहे. (४१) 
या बाबतीत संशय घेणे योग्य नव्हे. कारण लहान- 
थोर सर्वांनाच हे स्पष्ट माहीत आहे. (४२) 
जरी संशय घेतला, तरी हा मृत्युलोक नाही, 
असे होणार आहे का? म्हणून येथे जन्मलेला प्रत्येकजण 
मरणारच. (४३) 


१२४ दशक ३: 
ऐसे जाणोनियां जीवें । याचें सार्थकचि करावें । 
जनीं मरोन उस्वाबें । कोर्तिरूपें ॥ इॅ४॥ 


येरबीं प्राणी लहान थोर । मृत्य पावती हा निर्धार। 
बोलिलें हें अन्यथा उत्तर । मानूंचि नये. ॥ ४५॥ 
बहुत वैभवाचे । गेले बहुत आयुष्याचे । 


गेळे अगाध महिमेचे । मृत्यपंथें ॥४६॥ 
गेळे बहुत पराक्रमी । गेळे बहुत कपटकर्मी। 
गेळे बहुत  संग्रामी । संग्रामसौरे ॥ ४७॥ 
गेले बहुतां बळांचे । गेळे बहुतां काळांचे । 
गेळे बहुतां कुळांचे । कुळवंत राजे ॥ ४८॥ 
गेले बहुतांचे पाळक । गेले बुद्धीचे चाळक। 


युक्‍तीचे तार्किक । तर्कवादी ॥ ४९॥ 


गेळे विद्येचे सागर । गेळे बळाचे डोंगर। 
गेळे धनाचे कुबेर । मृत्यपंथें ॥५०॥ 
गेळे बहुत पुरुषार्थाचे । गेळे बहुत विक्रमाचे। 


गेळे बहुत आटोपाचे । कार्यकर्ते ॥५१॥ 
गेले बहुत शस्त्रधारी । गेळे बहुत परोपकारी । 
गेळे बहुत नानापरी । धर्मरक्षक ॥५२॥ 
गेले बहुत प्रतापाचे । गेळे बहुत सत्कौर्तीचे। 
गेळे बहुत नीतीचे । नीतिबंत राजे ॥५३॥ 
गेले बहुत मतवादी । गेळे बहुत कार्यबादी। 
गेळे बहुत  वेबादी । बहुतांपरीचे . ॥ ५४॥ 
गेलीं पंडितांची थाटें । गेलीं शब्दांची कचाटें। 
गेलीं वादकें अचाटें । नाना मतें ॥५५॥ 
गेळे तापषांचे भार गेले संन्यासी अपार! 
गेळे विचारकर्ते सार । मृत्यपंथें ॥५६॥ 
गेळे बहुत संसारी । गेळे बहुत वेषधारी । 
गेळे बहुत नानापरी । नाना छंद करूनी ॥ ५७॥ 
गेळे ब्राह्मणसमुदाये । गेळे बहुत आच्यार्ये । 


गेले बहुत सांगों काये । किती म्हणौनि ॥५८॥ 
असो ऐसे सकळहि गेले। परंतु येकचि राहिले। 
जे स्वरूपाकार जाले । आत्मज्ञानी ॥५९॥ 





समास ९ दासबोध 
तरी हे जाणून घेऊन प्रत्येक जीवाने आपल्या 
आयुष्याचे सार्थकच करावे. मृत्यूने देह नष्ट झाला तरी 
या लोकात त्याने कौर्तिरूपाने उरावे. (४४) 
नाहीतर जे लहान-थोर प्राणी या जगात येतात, ते 
सर्व मृत्यू पावतात हे अगदी निश्चितच आहे. म्हणून 
आत्तापर्यंत जे काही सांगितले, ते खोटे मानूच नये. (४५) 
अत्यंत वैभवसंपन्न, दीर्घायुषी, ज्यांचा महिमा 
अगाध होता, असे सर्व शेवटी मृत्युपंथानेच गेले.(४६) 
अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत कपटी, संग्रामशूर असे 
अनेक रणांगणांवर संग्राम करीत असतानाच गेले.(४७) 
अत्यंत बलवान असलेले अत्यंत दीर्घायुषी, अनेक 
कुलवंत अनेक कुळातील प्रसिद्ध राजे सगळे गेले.(४८) 
अनेक लोकांचे पालनपोषण करणारे, अनेकांच्या 
बुद्धीला प्रेरणा देणारे, मोठ्या युक्तीने तर्क करणारे 
तर्कवादी सगळे गेले. (४९) 
विद्येचे सागर असणारे, बळाचे डोंगर असणारे, 
धनाचे कुबेर असणारे सगळे मृत्युपंथानेच गेले. (५०) 
मोठ्या पुरुषार्थाचे, अत्यंत पराक्रम गाजवलेले, 
मोठा व्याप सांभाळणारे कार्यकर्ते सर्व गेले. (५१) 
अनेक शस्त्रधारी, अनेक परोपकारी, नाना प्रकारे 
धर्माचे रक्षण करणारे सगळे गेले. (५२) 
मोठे प्रतापबान, मोठे कीर्तिमान व अत्यंत नीतीने 
वागणारे नीतिवंत अनेक राजेही गेले. (५३) 
मोठे मतवादी किंवा अनेक मतवादी, अनेक 
कार्यवादी, अनेक प्रकारचे वादविवाद करणारे सर्व गेले.(५४) 
पंडितांचे समुदाय गेले, शब्दाची खटपट, लटपट 
करणारे गेले, नाना मतांचे प्रतिपादन करून अचाट वाद 
करणारे गेले. (५५) 
तपस्वी लोकांचे समुदाय गेले, असंख्य संन्यासी गेले, 
सारासार विचार करणारे विचाखंतही मृत्युपंथानेच गेले. (५६) 
अनेक संसारी गेले, अनेक वेषधारी गेले. नाना प्रकारचे 
'छंद करणारे अनेक लोक आपला छंद करता करता गेले. (५७) 
ब्राह्मणांचे समुदाय गेले, अनेक आचार्य गेले, असे 
अनेकानेक लोक गेले. किती म्हणून सांगावे ? (५८) 
असो. याप्रमाणे सर्व मृत्युपंथानेच गेले, फक्त जे 
स्वरूपाकार झाले, ते आत्मज्ञानीच फक्त एकटे राहिले.(५९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मृत्युनिरूपणनाम' समास नववा समाप्त. 


(_] (3 


दासबोध 


दशक ३ : समास १० 


१२५ 


दशक ३ : समास १० 
वैराग्यनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


संसार म्हणिजे माहापूर। माजीं जळचरें अपार। 
डंखूं धावती विखार । काळसर्प ॥१॥ 


आशा ममता देहीं बेडी । सुसरी करिताती तडातोडी। 
नेऊन दुःखाचे सांकडी । माजीं घालिती ॥२॥ 


उडविले । नेऊनि पाताळीं बुडविलें। 
सोडबिलें। न वचे प्राणी ॥३॥ 


अहंकारनक्रें 
तेथुनियां 


काममगरमिठी सुटेना । तिरस्कार लागल्म तुटेना । 
मद मत्सर वोहटेना । भूळि पडिली ॥४॥ 


बासनाधामिणी पडिली गळां । घालून वेंटाळें वमी गरळा। 
जिव्हा लाळी वेळोवेळां । भयानक ॥५॥ 


माथां प्रपंचाचे वबोझें । घेऊन म्हणे माझें माझें । 
बुडतांहि न सोडी, फुंजे । कुळाभिमानें ॥६॥ 


पडिलें भ्रांतीचें अंधारे । नागविळें अभिमानचोरें। 
आलें आअहंतेचें काविरें। भूतबाधा ॥७॥ 


बहुतेक आवर्ती पडिले । प्राणी वाहातचि गेले। 
जेंहि भगवंतासी बोभाइलें । भावार्थबळें ॥ ८॥ 


देव आपण घालूनि उडी । तयांसी नेलें पैलथडी। 
येर तें अभाविकें बापुडी । वाहातचि गेलीं ॥९॥ 


भगवंत भावाचा भुकेला । भावार्थ देखोन भुलला । 
संकटीं पावे भाविकाला । रक्षितसे ॥१०॥ 


जयास भगवंत आवडे । तयाचें देवासी सांकडें। 
संसारदु:ख सकळ उडे। निज दासाचें ॥११॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात को, संसार म्हणजे महापूर आहे. 
त्यात असंख्य जलचर प्राणी आहेत. संसाराच्या महापुरात 
पडलेल्या जीवांना विषारी काळसर्प दंश करण्यासाठी 
धावत येत असतात. (१) 

आशा आणि ममता या बेड्या सूक्ष्म देहाला 
बांधून ठेवतात. जलामधील सुसरी शरीराचे लचके तोडून 
दुःखाच्या कपारीत घालतात. (२) 

अहंकारूपी मगर जीवाला पाताळात उंच नेऊन 
बुडवितो. तेथून सुटणे जीवाला शक्‍य होत नाही. (३) 

कामवासनेची मगरमिठी सुटत नाही. तिरस्कार 
मनात उत्पन्न होतो, तो सुटत नाही. मदमत्सर हे 
विकारही कमी होत नाहीत. अशा प्रकारे माणूस एक 
प्रकारे मोहित होतो. (४) 

वासनारूपी धामीण गळ्यात पडते. ती गळ्याभोवती 
वेटोळे घालून विष ओकत असते आणि वारंबार भयंकर 
जीभ बाहेर काढून छळत राहते. म्हणजे वासनेच्या 
विळख्यात जीव जखडला जातो (५) 

डोक्यावर प्रपंचाचे ओझे घेऊन जीव सतत 
*माझे माझे' म्हणत राहतो. बुडायची पाळी आली तरी 
कुळाभिमानाने फुगतो आणि ते ओझे काही उतरवायला 
तयार होत नाही. (६) 

भ्रांतीचा अंधार पडतो. त्यात अभिमानरूपी चोर 
सर्वस्व हरण करतो म्हणजे अज्ञानामुळे विपरीत ज्ञान 
अर्थात देहबुद्धी उत्पन्न होते. त्यामुळे अहंकार उत्पन्न 
होतो. तो भूतबाधेप्रमाणे माणसाला झपाटून टाकतो. (७) 

बहुतेक जन्ममरणाच्या भोवऱ्यात सापडून वाहातच 
जातात. पण काही माणसे भावार्थाच्या बळावर भगवंताचा 
धावा करतात. (८) 

अशा लोकांना देव स्वत: धाब घेऊन उडी घालून 
वाचवतो व पैलतीरावर नेतो. बाकी जे श्रद्धाहीन लोक 
असतात, ते बिचारे त्या महापुरात वाहातच जातात.(९) 

भगवंत हा प्रेमाचा भुकेला आहे. भाविक भक्तांचा 
भावार्थ पाहून तो भुलतो व संकयत धाव घेऊन भक्तांचे 
रक्षण करतो. (१०) 

ज्याला भगवंत मनापासून आवडतो, त्याच्या संकटाचे 
ओझे भगवंतावर पडते व त्यामुळे भगवंत आपल्या 
अंतरंग भक्ताचे संसारदु:ख सगळे नाहीसे करतो.(११) 


१२६ 


दशक ३ : समास ९१० 


दासबोध 





जे अंकित ईश्वरचे । तयांस सोहळे निजसुखाचे । 


धन्य तेचि दैवाचे । भाविक जन ॥१२॥ 
जैसा भाव जयापासीं । तेसा देव तयासी । 
जाणे भाव अंतरसाक्षी । प्राणीमात्रांचा ॥ १३॥ 


जरी भाव असिल्म माईक । तरी देव होये माहा ठक। 
नवल तयाचें कौतुक । जैशास तैसा ॥ १४॥ 


जैसे जयाचे भजन । तैसेचि दे समाधान| 
भाव होतां किंचित न्यून । आपणहि दुरावे ॥१५॥ 


दर्पणीं प्रतिबिंब दिसे । जैस्यास तैसें भासे। 
तयाचें सूत्र असे । आपणाच पासी ॥१६॥ 


जैसे आपण करावें । तैसेचि तेणें व्हावें। 
जरी डोळे पसरूनि पाहावें । तरी तेंहि टवकारे॥ १७॥ 


भूकुटीस घालून मिठी । पाहाता क्रोधें तेंहि उठी । 
आपण हास्य करितां पोटीं । तेंहि आनंदे ॥१८॥ 


जैसा भाव प्रतिबिंबला । तयाचाचि देव जाला! 
जो जैसें भजे त्याला । तैसाचि बोळे ॥१९॥ 


भावें परमार्थांचिया वाटा । बाहाती भक्‍तीचिया पेठा । 


भरल्ा मोक्षाचा चोहाटा । सजनसंगें 


भावें भजनीं जे लागले । ते ईश्वरी पावन जाले) 
भाबार्थबळें उद्धरिले । पूर्वज तेही. ॥२१॥ 


तरले । जनासहि उपेगा आले। 
जाले । अभक्त भावार्थी ॥२२॥ 


॥२०॥ 


आपण स्वयें 
'कौर्तिश्रवणें 


धन्य तयांची जननी । जे लागले हरिभजनीं। 
तेहिंच येक जन्म जनीं । सार्थक केल. ॥२३॥ 


तयांची वर्णू काय थोरी । जयांचा भगवंत केवारी । 
कासे लाऊन उतरी । पार दुःखाचा ॥ २४॥ 


बहुतां जन्मांचे सेवटीं । जेणें चुके अटाटी। 
तो हा नरदेह भेटी । करी भगवंती ॥ २५॥ 








जे ईशधवराला सर्वस्वी शरण जातात, त्यांना 
स्वस्वरूपानुभवामुळे मिळणारा परमानंद प्राप्त होतो. असे 
भाविकजन खरोखर अत्यंत धन्य होत. (१२) 
ज्याचा जसा भाव असतो तसा देव त्याच्याशी 
वागतो. कारण प्राणिमात्रांच्या अंतर्यामीच भगवान असल्याने 
त्यांच्या हृदयातील भाव तो अचूक जाणतो. (९१३) 
भाव जर दिखाऊ असेल, तर देवही महाठक होतो. देवाचे 
हे विशेष कौतुक आहे की, तो जशास तसा वागतो.(१४) 
जशी ज्याची उपासना असेल तसे देव त्याला समाधान 
देतो. भावात जरा जरी उणीव आली तरी देव दुरावतो.(१५) 
आरशात आपले प्रतिबिंब दिसते, ते बघणारा जसा 
असेल तसेच हुबेहूब दिसते. प्रतिबिंब कसे दिसावे याचे 
मर्म आपल्यापाशीच असते. (१६) 
आपण जशी हालचाल करू, तशीच ते प्रतिबिंब 
करते. आपण जर डोळे बटरून पाहू लागलो, तर 
प्रतिबिंबही डोळे वटारून आपल्याकडे पाहाते. (१७) 
आपण जर रागाने कपाळाला आठ्या घालून भुवया 
चढवून पाहू लागलो, तर तेही क्रोधाने आपल्याकडे पाहू 
लागते. आपण जर हसून पाहिले तर तेही पोटी आनंदलेले 
दिसते. (१८) 
ज्याचा जसा भाव असतो, त्या भावाचे प्रतिबिंब 
असे त्याच्या देवाचे रूप होते. जो त्याला जसा भजतो 
त्याप्रमाणे तो तसाच प्रसन्न होतो. (१९) 
भावामुळेच परमार्थाच्या वाय भक्तीच्या बाजारपेठेपर्यंत 
येऊन पोहोचतात. तेथे संतसज्नांच्या संगतीत मोक्षाचा 
चव्हाट्यावर बाजार भरलेला असतो. (२०) 
खऱ्या भक्‍्तिभावनेने जे भगवद्‌भजन करतात, ते 
भगवंताशी एकरूप होऊन पावन होतात. त्यांनी भावार्थाच्या 
बळावर आपल्या पूर्वजांचाही उद्धार केलेला असतो.(२१) 
असे भक्त स्वत:ही तरतात व लोकांच्याही उपयोगी 
पडतात, त्यांच्या तोंडून भगवंताची कोर्ती श्रवण करून 
जे अभक्त असतात, तेही भावार्थी बनतात. (२२) 
जे हरिभजनी लागतात, देवाची भक्‍ती करू लागतात 
त्यांची जननी धन्य समजावी. त्यांनीच जगात जन्म घेऊन 
आपला जन्म सार्थकी लावलेला असतो. (२३) 
ज्यांचा कैवार प्रत्यक्ष भगवंत घेतो व स्वतः 
आपल्या कासेला लावून दुःखाच्या पलीकडे घेऊन 
जातो, त्यांची थोरवी काय वर्णावी बरे? (२४) 
अनेक जन्मांच्या शेवटी ह्या नरदेहाची प्राप्ती होते. 
त्यायोगे सर्व यातायात चुकते. एवढेच नव्हे तर या 
देहातच भगवद्‌दर्शन, होऊ शकते (२५) 


दासबोध 


दशक ३ : समास ९० 


१२७ 





म्हणौन धन्य ते भाविक जन । जेंहिं जोडिलें हरिनिधान । 
अनंत जन्मांतरीचे पुण्य । फळासि आलें ॥२६॥ 


आयुष्य हेचि र्त्नपेटी । माजीं भजनरक्‍्रें गोमटी । 
ईश्वरी अर्पूनिया लुटी । आनंदाची करावी ॥ २७॥ 


हरिभक्त वैभवें कनिष्ठ । परी तो ब्रह्मादिकां वरिष्ठ। 
सदा सर्वदा संतुष्ट । नैराशबोधें ॥२८॥ 


धरून ईश्वयची कास । केली संसाराची नैराश। 
तयां भाविकां. जगदीश । सबाह्य सांभाळी ॥ २९॥ 


जया संसाराचे दुःख । विवेकें बाटे परम सुख। 
संसारसुखाचेनि पढतमूर्ख । ल्ोधोन पडती ॥३०॥ 


जयांचा ईश्वरी जिव्हाळा । ते भोगिती स्वानंदसोहळा । 
जयांचा जनावेगळा । ठेवा आक्ल ॥३१॥ 


ते आक्षे सुखें सुखावले । संसारदु:खें विसरले। 
विषयेरंगीं बोरंगले । श्रीरंगरंगीं ॥३२॥ 


तयांस फावली नरदेह पेटी । केळी ईश्वरेसें साटी । 
येरे अभाविकें करंटी । नरदेह गेला ॥३३॥ 


आवच्टें निधान जोडलें । तें कवडिच्या बदल नेलें। 
तैसें आयुष्य निघोनि गेलें। अभाविकाचें ॥३४॥ 


बहुत तपाचा सांठा । तेणें लाधला परीस गोटा । 
परी तो ठाईचा करंटा । भोगूंच नेणे ॥ ३५॥ 


तैसा संसारास आल्ा । मायाजाळीं 
अंती येकलाचि गेल । हात झाडुनी 


गुंडाळला । 
॥३६॥ 


या नरदेहाचेनि संगती । बहुत पावले उत्तम गती। 
येकें बापुडीं यातायाती । वरपडीं जालीं ॥ ३७॥ 


या नरदेहाचेनि ल्मगवेगें । सार्थक करावें संतसंगें। 
नीचयोनीं दुःख मागें । बहुत भोगिलें ॥३८॥ 








म्हणून ज्यांनी हरिरूपी संपत्ती जोडली, ते भाविक 
जन धन्य आहेत. त्यांच्या अनंत जन्मांतरींचे पुण्य फळास 
आले असे समजावे. (२६) 
मानवाचे आयुष्य ही ज्यात सुंदर अशी भजनरत्ने भरलेली 
आहेत, अशी र्त्नपेटीच आहे. यातील भजनरूपी रत्ने ईश्वरास 
अर्पण करून मानवाने आनंदाची लयलूट करावी. (२७) 
हरिभक्त हा लौकिक वैभवाच्या दृष्टीने कनिष्ठ असला 
तरी तो ब्रह्मादी देवांपेक्षा वरिष्ठ समजावा. कारण तो दुर्लभ 
अशा अनासक्तीने सदासर्वदा संतुष्ट असतो. (२८) 
जो संसारातील कुणाचीही आणि कशाचीही आशा न 
बाळगता केवळ ईश्वरावर विसंबून त्यास सर्वभावे शरण जातो, 
त्या भाविकांचा जगदीश आत व बाहेर सांभाळ करतो.(२९) 
ज्याला संसारातील दु:खही विवेकाच्या योगे परम 
सुखच वाटते, जे पढतमूर्ख असतात, ते मात्र संसारसुखाच्या 
आशेने संसारातच आसक्त होतात. (३०) 
ज्यांना ईश्वयविषयी आत्यंतिक प्रेम असते ते भक्‍त 
स्वानंद-सोहळा भोगतात. त्यांच्या आनंदाचा ठेवा अक्षय 
असतो. पण तो सामान्य जनांच्या आनंदापेक्षा वेगळा 
असतो. (२३१) 
ते अक्षय सुखाने सुखावून संसारदुःखे विसरून 
जातात. ते निरिच्छ होतात आणि श्रीभगवंताच्या प्रेमात 
रंगून जातात. (३२) 
ज्यांनी देहबुद्धी देऊन ईथर मिळविण्याची अदलाबदल 
केली, त्यांनी या नरदेहाचे सार्थक केले. ही नरदेहरूपी 
रत्नपेटी त्यांनाच लाभली असे म्हणावे लागते. इतर अभागी 
अभाविक आपला मनुष्यदेह वाया घालवितात (३३) 
अकस्मात एखाद्यास रत्न सापडले असता त्याने ते 
कवडीच्या बदल्यात घालवावे तसे अश्रद्ध लोकांचे आयुष्य 
कवडीमोलाने निघून जाते. (३४) 
एखाद्याने खूप तप करावे आणि त्याचे फळ म्हणून त्याल 
परिस मिळावा, पण मुळातच तो अत्यंत अभागी असल्याने 
त्याचा उपभोग कसा घ्यावा हेच त्याला कळत नाही.(३५) 
त्याप्रमाणे जो या संसारात मनुष्य म्हणून जन्मूनही 
मायेच्या पाशात गुंडाळला जातो आणि अखेर हात झाडून 
सर्व काही इथेच सोडून एकटाच निघून जातो (३६) 
या नरदेहाच्या योगे अनेकांनी उत्तम गतीची प्राप्ती 
करून घेतली, पण काही बिचारे यातायातीतच गुंतले आणि 
दुःखी झाले. (३७) 
या उत्तम नरदेहाचे संतसमागम करून शक्‍य तितक्‍या 
लवकर सार्थक करावे. मागे अनेक नीचयोनीत आपण 
खूप भोगलेले आहे, याचे स्मरण ठेवावे. (३८) 


१२८ 


दशक ३: समास १० 


दासबोध 





कोण समयो येईल कैसा । याचा न कळे किं भर्वसा। 
जैसे पक्षी दाही दिशा । उडोन जाती. ॥३९॥ 


तैसें वैभव हें सकळ। कोण जाणें कैसी वेळ। 
पुत्रकळत्रादि  सकळ। विघडोन जाती ॥४०॥ 


पाहिली घडी नव्हे आपुली । वयसा तरी निघोन गेली । 
देह पडतांच ठेविली । आहे नीच योनी ॥ ४१॥ 


स्वान शुकरादिक नीचयाती । भोगणें घडे विपत्ती । 
तेथें कांहीं उत्तम गती । पाबिजेत नाही. ॥४२॥ 


मागां गर्भवासी आटाटी । भोगितां जालासि रे हिंपुटी । 
तेथुनियां थोर कष्टी । सुटलासि दैवे. ॥४३॥ 


दुःख भोगिलें आपुल्या जीवें । तेथें कैंचिं होतीं सर्वे । 
तैसेंचि पुढें येकलें जावें । लागेल बापा ॥ ४४॥ 


कैंची माता कैंचा पिता । कैंची बहिण कैंचा भ्राता। 
कैंची सुहदें कैंची वनिता । पुत्रकळत्रादिक ॥ ४५॥ 


हे तूं जाण मावेचीं । आवषीं सोडरीं सुखाचीं। 
हे तुझ्या सुखदुःखाचीं । सांगाती नव्हेती ॥ ४६॥ 


कैंचा प्रपंच कैंचें कुळ। कासया होतोसी व्याकुळ। 
धन कण लक्ष्मी सकळ । जाइजणें ॥ ४७॥ 


कैंचें घर कैंचा संसार । कासया करिसी जोजार। 
जन्मवरी बाहोन भार । सेखीं सांडून जासी ॥ ४८॥ 


कैंचें तारुण्य कैंचें वैभव । केंचे सोहळे हावभाव। 
हे. सकळहि जाण माव । माईक माया ॥ ४९॥ 


येच क्षणीं मरोन जासी । तरी रघुनाथीं अंतरलासी । 
माझें माझें म्हणतोसी । म्हणौनियां ॥५०॥ 


तुवां भोगिल्या पुनरावृत्ती । ऐसीं मायबापें किती । 
स्त्री कन्या पुत्र होती । लक्षानलक्ष ॥५१॥ 





केव्हा कशी वेळ येईल याचा भरवसा नसतो. आपण ते 
जाणूही शकत नाही. पक्षी जसे रात्री एखाद्या वृक्षावर एकत्र 
जमतात व प्रात:काळ होताच दाही दिशांना उडून जातात, त्याप्रमाणे 
मानवी जीवनही आहे. (३९) 
तसेच हे वैभवादी सर्व जाणावे. केव्हा कशी वेळ 
येईल, हे कोणीही जाणू शकत नाही. वाईट वेळ आली तर 
बायकोमुले वगैरे सर्व सोडून जातात अथवा एखादे वेळी 
नष्टही होतात. (४०) 
जो क्षण येताना आपण पाहतो, तो लगेच आपल्या हातून 
निसटून जातो. अशा प्रकारे बघता बघता आयुष्य निघून जाते 
आणि हा स्थूल देह पडला की नीच योनी प्राप्त होते. (४१) 
कुत्रा, डुक्कर इत्यादी नीच योनीत जन्म होतो आणि 
दुःख भोगावे लागते. त्या योनीत गेल्यावर उत्तम गती मिळणे 
अशक्यच असते. (४२) 
मागे गर्भवासात यातना भोगताना जीव कष्टी 
झालेला असतो. त्यातून सुदैवाने अत्यंत कष्टाने एकदाची 
सुटका होते. (४३) 
गर्भवासात जेव्हा जीव दुःख भोगतो, तेव्हा कुणी 
मदतील्म येऊ शकत नाही. तसेच पुढे आयुष्याच्या शेवटीही जीवाला 
'एकटेच जावे लागणार आहे! ' अरे बाबा, हे लक्षात घे.' (४४) 
कुठली आई आणि कुठला बाप, कुठली बहीण आणि 
कुठला भाऊ! कुठले मित्र आणि कुठली बायको! कुठली 
मुलेबाळे व इतर नातेवाईक! (४५) 
ही सर्ब मायिक आहेत, हे तू जाणून घे. सगळी त्यांच्या 
त्यांच्या सुखाच्या आशेने तुझ्याभोवती गोळा झालेली आहेत. 
ही तुझ्या सुख-दुःखात तुला साथ देऊ शकत नाहीत.(४६) 
कसला प्रपंच आणि कसले कुळ! त्यासाठी 
कशाला व्याकुळ होतोस? धनधान्य, ऐश्वर्य आदी सर्व 
अशाश्वत आहे. (४७) 
कसले घर आणि कसला संसार! उगीच कशाला 
यातायात करतोस ? जन्मभर त्यांचे ओझे वाहून अखेर ते सर्व 
सोडून जावेच लागते. (४८) 
कसले तारुण्य, कसले वैभव ! कसले सोहळे आणि कसले 
हावभाव! हे सर्व मायिक आहे आणि भुलवून मायेच्या पाशात 
अडकविणारे आहे, हे जाणून घे. (४९) 
याच क्षणी मरून गेलास, तर रघुनाथाला अंतरलास असे 
समज. कारण हा देह, संसार यांना तू माझे-माझे म्हणतोस, 
म्हणून मी तुला हे सांगतो. (५०) 
तू आत्तापर्यंत किती जन्म घेतलेस! त्यावेळी असे 
आईबडील वगैरे किती झाले? स्त्री, पुत्र, कन्या वगैरेंची 
गणती करू लागल्यास लक्षावधी संख्या भरेल. (५१) 


दासबोध 


कर्मयोगें सकळ मिळालीं । येके स्थळीं जन्मास आलीं । 
ते तुवां आपुलीं मानिली । कैसीं रे पढतमूर्खा ॥ ५२॥ 


तुझें तुज नव्हे शरीर । तेथें इतरांचा कोण | 
आतां येक भगवंत साचार । धरीं भावार्थबळें ॥ ५३॥ 


येका दुर्भगकारणें । नाना नीचांची सेवा करणें । 
नाना स्तुती आणी स्तबनें । मर्यादा धरावी ॥ ५४॥ 


जो अन्न देतो उदरासी । शेरीर विकावें लागे त्यासी । 
मां जेणें घातलें जन्मासी । त्यासी कैसें बिसरवें॥ ५५॥ 


अहिर्निशीं ज्या भगवंता । सकळ जीवांची लागली चिंता । 
मेघ वरुषे जयाची सत्ता । सिंधु मर्यादा धरी॥ ५६॥ 


भूमि धरिली धराधरें। प्रगट होईजे दिनकरें। 
ऐसी सृष्टी सत्तामात्रें। चालवी जो कां ॥ ५७॥ 


ऐसा कृपाळू देवाधिदेव । नेणवे जयाचें ल्ाघव। 
जो सांभाळी सकळ जीव । कृपाळुपणें 1॥५८॥ 


ऐसा सर्वात्मा श्रीराम । सांडून धरिती विषयकाम। 
ते प्राणी दुरात्मे अद्धम । केलें पावती ॥ ५९॥ 


रामेविण जे जे आस । तितुकी जाणावी नैराश। 
माझें माझें सावकाश । सीणचि ठे ॥६०॥ 


जयास वाटे सीण व्हावा । तेणें विषयो चिंतीत जावा । 
विषयो न मिळतां जीवा । तगबग सुटे ॥६१॥ 


सांडून राम आनंदधन । ज्याचे मनीं विषयचिंतन । 
त्यासी कैंचें समाधान । लोलंगतासी  ॥६२॥ 


जयास वाटे सुखचि असावें । तेणें रघुनाथभजनीं लागावें । 
स्वजन सकळहि त्यागावे । दुःखमूळ जे ॥६३॥ 


जेथें वासना झोंबोन पडे । तेणेंचि अपायें दु:ख जडे। 
म्हणौनिविषयवासना मोडे । तो येक सुखी ॥६४॥ 


17९] दासबोध ( मराठी )--5 ५ 


दशक ३ : समास ९१० 





१२९ 


पूर्वकर्माच्या क्रणानुबंधाने सर्व एका स्थळी जमतात, 
एका स्थळी जन्म घेतात, ती तू आपली कशी रे 
मानलीस, पढतमूर्खा ! 
तुझे म्हणून तुला वाटणारे हे शरीरही जर तुझे नाही 
तर इतरांचा कसला विचार करायचा? आता खरोखर 
मन:पूर्वक एका भगवंतालाच भावार्थाच्या बळाने घट्ट 
धरून ठेव. (५३) 
आपल्या कधीही न भरणाऱ्या पोटासाठी आपल्याला 
अनेक नीच लोकांची सेवा करावी लागते. त्यांची स्तुतिस्तोत्रे 
गाऊन त्यांच्यापुढे मर्यादेने वागावे लागते. (५४) 
जो पोटाला अन्न देतो, त्याच्या सेवेत मानवी शरीर 
विकावे लागते. मग ज्याने हा दुर्लभ मनुष्य देह दिला, 
त्याला कसे काय विसरावे ? (५५) 
ज्या भगवंताला रात्रंदिवस सर्व जीवांची चिंता 
लागलेली असते व ज्याच्या सत्तेने मेघ जलवृष्टी करतात, 
समुद्र आपली मर्यादा सांभाळतो, (५६) 
शेष पृथ्वी आपल्या मस्तकावर धारण करतो, सूर्य 
उदयास येतो, असा आपल्या सत्तामात्रेकरून जो सर्व 
सृष्टी चालवितो, असा परमेश्वर अत्यंत कृपाळू आहे. 
त्याची लीला जाणता येत नाही. कृपाळूपणे तोच सर्व 
जीवांचा सांभाळ करीत असतो. (५७-५८) 
अशा सर्वांच्या अंतर्मायी आत्मरूपाने असलेल्या 
श्रीरामाला सोडून जे प्राणी विषयांची इच्छा करतात, ते 
अत्यंत अधम दुरात्मे स्वत:च्या केलेल्या कर्मांची फळेच 
भोगत असतात. (५९) 
रामाशिवाय जी जी इच्छा करावी ती ती निरर्थकच 
जाणावी. 'माझे, माझे' करता करता शेवटी कष्टच उर्तात.(६०) 
ज्याला कष्टच व्हावे असे वाटत असेल, त्याने 
सतत विषयांचेच चिंतन करावे. विषयाची प्राप्ती झाली 
नाही को, जीवाची अगदी तगमग होते. (६१) 
आनंदघन म्हणजे मूर्तिमंत आनंदच अशा रामाचे 
चिंतन करावयाचे सोडून जो मनात सतत विषयाचे 
चिंतन करतो, त्या विषयासक्त माणसाला समाधान कसे 
प्राप्त होणार ? (६२) 
ज्याला आपल्याला सदैव सुखच लाभावे असे वाटत 
असेल, त्याने रघुनाथभजनी लागावे आणि जे दु:खाचे मूळ 
आहेत, अशा सर्व स्वजनांचा त्याग करावा. (६३) 
ज्या वस्तू अथवा व्यक्‍तीच्या ठिकाणी वासना 
अगदी तुटून पडते, तेथे जीवाला अपाय होतो व दु:खच 
प्राप्त होते. म्हणून ज्याची विषयवासना नाहीशी होते, तोच 
माणूस सुखी होतो. (६४) 


१३० 


विषयजनित जें जें सुख । तेथेंचि होतें परमदुःख। 
पूर्वी गोड अंतीं शोक । नेमस्त आहे. ॥६५॥ 


गळ गिळितां सुख वाटे । बोढून घेतां घसा फाटे। 
कां तें बापुडें मृग आपटे । चार घेऊन पळतां ॥ ६६॥ 


तैसी विषयेसुखाची गोडी । गोड वाटे परी ते कुडी। 
म्हणौनियां आवडी । रघुनाथीं धराबी ॥ ६७॥ 


ऐकोनि बोले भाविक । कैसेनि घडे जी सार्थक । 
सांगा स्वामी येमल्त्रेक । चुके जेणें ॥६८॥ 


देवासी वास्तव्य कोठें। तो मज कैसेंनि भेटे। 
दुःखमूळ संसार तुटे । कोणेपरी स्वामी ॥६९॥ 


धडपुडी  भगवत्यराप्ती। होऊन चुके अधोगती । 
ऐसा उपाये कृपामूर्ती । मज दीनास करावा ॥ ७०॥ 


करावें । 
॥७१॥ 


बक्‍्ता म्हणे हो येकभावें । भगवद्धजन 
तेणें होईल स्वभावें । समाधान 


कैसें करावें भगवद्धजन । कोठे ठेवावें हें मन। 
भगवद्धजनाचें लक्षण । मज निरोपाबे ॥७२॥ 


ऐसा म्लानवदनें बोले । धरिळे सदृढ पाऊलें। 
कंठ सद्गदित गळाले । अश्रुपात दुःखें ॥७३॥ 


देखोन शिष्याची अनन्यता । भावें बोळल् सद्गुरु दाता । 
स्वानंद तुंबळेळ आतां । पुढिळे समासी ॥ ७४॥ 


दशक ३ : समास १० 











दासबोध 


विषयांपासून जे जे सुख मिळावे अशी माणूस 
इच्छा करतो, तेच त्याच्या परमदु:खास कारणीभूत होते. 
पहिल्याने ते गोड वाटते, पण परिणामी शोकदायकच 
ठरते, असे निश्चितपणे समजावे. (६५) 

माशाला गळ गिळताना त्याला लावलेल्या आमिषाच्या 
लोभामुळे प्रथम सुख वाटते. नंतर तो गळ जेव्हा ओढून 
घेतला जातो, तेव्हा त्याचा घसा फाटून मृत्यू ओढवतो 
किंवा हरीण हिरवा चारा तोंडात घेऊन पळत असता 
बिचारे दगडावर आपटते व तोंड फोडून घेते (६६) 

त्याप्रमाणेच विषयसुखाचे आहे. पहिल्याने ते गोड 
वाटते, पण अंती ते बाईट परिणाम करणारे ठरते. म्हणून 
रघुनाथभजनाचीच आवड धरवी. (६७) 

समर्थांनी केलेला हा उपदेश ऐकून भाविक त्यांना 
विनंती करू लागले की, स्वामी! या नरदेहाचे सार्थक 
कशाने होईल आणि यमलोकापासून सुटका कशी 
होईल, हे आपण कृपा करून सांगावे. (६८) 

देव कोठे राहतो, मला तो कसा भेटेल, दु:खमूळ 
असा हा संसार काय केल्याने नष्ट होईल, हे स्वामी ! मला 
हे सर्व सांगा. (६९) 

प्रत्यक्ष भगवतूप्राप्ती होऊन अधोगती चुकेल असा 
उपाय कृपामूर्ती अशा आपण मज दीनाला सांगावा. (७०) 

तेव्हा वक्त्याने उत्तर दिले की, एकनिष्ठ भावाने 
भगवद्‌भजन करावे म्हणजे त्यायोगे अगदी सहज 
समाधान प्राप्त होईल. (७१) 

तेव्हा श्रोता विचारतो की, भगवद्‌भजन कसे करावे ? 
मन कुठे एकाग्र करावे ? भगवद्‌भजनाचे लक्षण काय? हे 
सर्व आपण मला समजावून द्यावे. (७२) 

असे म्लान वदनाने म्हणून श्रोत्याने वक्‍्त्याची 
पावले सुदुृढपणे धरली. त्याचा कंठ सद्गदित होऊन, 
दुःखाने डोळ्यांतून अश्रू गळू लागले. (७३) 

ही शिष्याची अनन्यता पाहून व त्याचा एकनिष्ठ 
भाव पाहून सद्‌गुरू प्रसन्न झाले व ज्ञान देण्यास उत्सुक 
झाले. आता पुढील समासात या गुरुशिष्यांच्या संवादात 
स्वानंद उचंबळून येईल. (७४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' वैराग्यनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक तिसरा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )--58 


ळा 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास १ १३१ 





दशक चौथा : नवविधा भक्‍ती 


दशक ४ : 


समास ९ 


श्रवणभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 


जयजय जी गणनाथा । तू विद्याबैभवें समर्था । 
अध्यात्मविद्येच्या परमार्था । मज बोलवावे ॥१॥ 


नमूं शारदा वेदजननी । सकळ सिद्धि जयेचेनी। 


मानस प्रवर्तलें मननीं । स्फूर्तिरूपे ॥२॥ 
आतां आठऊं सद्गुरु । जो पराचाहि परु। 
जयाचेनि ज्ञानविचारु। कळों लागे ॥३॥ 


श्रोतेने पुसिलें बरवें । भगवद्धजन कैसें करावें। 
म्हणौनि बोलिलें स्वभावें । ग्रन्थान्तरी ॥४॥ 
सावध होऊन श्रोतेजन । ऐका नवविधा भजन। 
सत्शास्त्री बोलिलें पावन । होईजे येणें ॥५ ॥ 
श्लोक 

श्रवणं कोर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ 

अर्चनं वंदनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ १॥ 
नवविधा भजन बोलिलें । तेंचि पुढें प्रांजळ केलें। 
श्रोती अवधान दिधलें। पाहिजे आतां. ॥६॥ 
प्रथम भजन ऐसें जाण । हर्कथापुरणश्रवण  । 
नाना अध्यात्मनिरूपण । ऐकत जावें ॥७॥ 
कर्ममार्ग 
योगमार्ग 
नाना 
नाना 


उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग। 
वैराग्यमार्ग। ऐकत जावे ॥८॥ 


व्रतांचे महिमे । नाना तीर्थांचे महिमे। 
दानांचे महिमे । ऐकत जावे ॥९॥ 


नाना माहात्में नाना स्थानें । नाना मंत्र नाना साधनें । 


नाना तपे पुरक्वरणें । ऐकत जावी ॥ १०॥ 
दुग्धाहारी निराहारी । फळाहारी  पर्णाहारी। 
तृणाहारी नानाहारी । कैसे ते ऐकावे ॥११॥ 


-०<] दासबोध ( मराठी )--5 ७ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्री गणनाथाचा जयजयकार 
असो. हे गणनाथा, तू विद्यावैभवाने संपन्न असून ती 
दुसऱ्यास देण्याचे सामर्थ्यही तुजपाशी आहे. अध्यात्मविद्येचे 
रहस्य असा जो परमार्थ तो माझ्याकडून आपणच वदवून 
घ्यावा. (१) 
वेद॒जननी जी शारदा तिला मी वंदन करतो. तिच्या 
कृपेने सर्व कार्ये सिद्धीला जातात. तिच्या कृपेनेच 
स्फूर्तिरूपाने माझे मन चिंतनात प्रवर्तले आहे. (२) 
नंतर श्रेष्ठाहूनही श्रेष्ठ, अशा श्रीसद्गुरूंचे स्मरण 
करू. कारण गुरुकृपेमुळेच ज्ञानविचार कळू लागतो.(३) 
श्रोत्यांनी चांगला प्रश्‍न केला आहे की, भगवद्‌्भजन 
कसे करावे ? म्हणून स्वाभाविकच निरनिराळ्या ग्रंथांतील 
भगवद्‌-भजनासंबंधीची वचने येथे सांगतो. (४) 
तरी श्रोत्यांनी सावध होऊन नवविधा भक्तीसंबंधी 
सत्शास्त्रात जे वर्णन आले आहे ते ऐकावे व त्यायोगे 
पावन व्हावे. 
अर्थ--श्रवण, कीर्तन, श्री विष्णूचे नामस्मरण, 
पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन 
असे भक्तीचे नऊ प्रकार आहेत. (१) 
याप्रमाणे शास्त्रात जे नऊ प्रकारचे भजन सांगितले 
आहे, त्याचेच सविस्तर वर्णन पुढे केले आहे. तरी 
श्रोत्यांनी आता नीट लक्ष द्यावे. (६) 
नऊ प्रकारांपैकी पहिले भजन कसे असते, ते ऐकावे. 
भगवंतांच्या कथा ऐकाव्यात, पुराण श्रवण करावे आणि 
नाना प्रकारे अध्यात्मनिरूपण केले जाते, तेही ऐकावे. (७) 
कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग, सिद्धान्तमार्ग 
योगमार्ग, वैराग्यमार्ग इत्यादी सर्वांचे श्रवण करीत जावे.(८) 
नाना व्रतांचे महत्त्व, नाना तीर्थांचे महत्त्व व नाना 
दानांचे माहात्म्य ऐकत जावे. (९) 
नाना माहात्म्ये, नाना स्थाने, नाना मंत्र, नाना 
साधने, नाना प्रकारचे तप ब नाना पुरश्वरणे यासंबंधीचे 
वर्णन ऐकत जावे. (१०) 
दुग्धाहारी, निराहारी, फळाहारी, पानाहारी, तृणाहारी 
असे नाना प्रकारचे आहार घेणारे लोक कसे असतात, 
ते ऐकावे. (११) 


१३२ 


दशक ४ : समास ९ 


'दासबोध 





उष्णवास जळवास । सीतवास आरण्यवास। 
भूगर्भ आणी आकाशवास । कैसे ते ऐकावे ॥९१२॥ 


जपी तपी तामस योगी । नाना निग्रह हटयोगी। 
शाक्तआगम आघेोर्योगी । कैसे ते ऐकावे ॥१३॥ 


नाना मुद्रा नाना आसनें । नाना देखणीं लक्षस्थानें । 
पिंडज्ञानें तत्त्वज्ञानें । कैसीं तें ऐकावी ॥ १४॥ 


नाना पिंडाची रचना । नाना भूगोळरचना । 
नाना सृष्टीची रचना । कैसी ती ऐकावी॥ १५॥ 
चंद्र, सूर्य तारामंडळें । ग्रहमंडळें मेघमंडळें। 
येकवीस स्वर्गे सप्तपाताळें । कैसीं तें ऐकावी ॥ १६॥ 


। इन्द्रदेवक्रषीस्थानें । 
। कैसीं ते ऐकावी ॥ १७॥ 


ब्रह्माविष्णुमहेशस्थानें 
वायोबरुणकुबेस्स्थानें 


नव खंडें चौदा भुवनें । अष्ट दिग्पाळांचीं स्थानें। 
नाना वनें उपबनें गहनें । कैसीं ते ऐकावीं ॥ १८॥ 


गण गंधर्व विद्याधर । येक्ष किन्नर नारद तुंबर। 
अष्ट नायका संगीतविचार । कैसा तो ऐकावा॥ १९॥ 


रागज्ञान 
अमृतवेळ 


ताळज्ञान । नृत्यज्ञान  वाद्यज्ञान 
प्रसंगज्ञान । कैसें तें ऐकाबें ॥२०॥ 


चौदा विद्या चौसष्टीकळा । सामुद्रिक लक्षणें सकळ कळा । 
बत्तीस लक्षणें नाना कळा । कैशा त्या ऐकाव्या ॥ २१॥ 


मंत्र मोहरे तोटके सिद्धी । नाना वल्ली नाना औषधी । 
धातु र्सायण बुद्धी । नाडिज्ञानें ऐकावी ॥ २२॥ 


कोण्या दोषें कोण रोग । कोणा रोगास कोण प्रयोग । 
कोण्या प्रयोगास कोण योग । साधे तो ऐकावा ॥ २३॥ 


रवरबादि  कुंभपाक । नाना यातना येमलोक। 
सुखदुःखादि स्वर्गनर्क । केसा तो ऐकावा॥ २४॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--5 0) 





कुणी उन्हात राहणारे, कुणी पाण्यात राहणारे, कुणी 
थंडीत राहणारे, कुणी अरण्यात राहणारे, तर कुणी 
जमिनीत खडा खणून त्यात राहणारे, तर कुणी आकाशात 
राहणारे कसे असतात, ते ऐकावे. (१२) 
जप करणारे, तप करणारे, अत्यंत तापट असणारे 
योगी, नाना प्रकारे निग्रह करणारे हठयोगी, शव्तिउपासक 
व कापालिक कसे असतात, ते सर्वही ऐकावे. (१३) 
योगशास्त्रात वर्णिलेल्या नाना मुद्रा, नाना आसने, 
नाना प्रकाशाची रूपे, ज्यावर मन सुलभतेने स्थिर करता 
येते अशी लक्ष्य स्थाने तसेच पिंडज्ञाने तत्त्वज्ञाने कशी 
आहेत तेही ऐकावे. (९४) 
नाना प्राण्यांच्या शरीराची रचना, पृथ्वीवरील 
निरनिराळ्या प्रदेशांची रचना, नाना सृष्टीची रचना कशी 
झाली आहे, तेही ऐकावे. (१५) 
चंद्र, सूर्य, तारांचे समूह, विविध ग्रहांचे समुदाय, 
मेघांचे समुदाय, एकवीस स्वर्ग आणि सप्तपाताळ यांचे 
विवरणही ऐकावे. (१६) 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांची स्थाने, तसेच इंद्र, देव, 
क्रषी यांची स्थाने, वायू, वरुण, कुबेर यांची स्थाने कशी 
आहेत तेही ऐकावे. (१७) 
नऊ खंडे, चौदा भुवने, अष्ट दिक्पालांची स्थाने, 
तसेच नाना वने, उपवने, गहन अरण्ये यांची माहितीही 
ऐकावी. (१८) 
शिवगण, देवगण, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, 
नारद, तुंबर इत्यादींची माहिती, तसेच अष्टनायिका आणि 
संगीतशास्त्र यांची माहितीही ऐकावी. (१९) 
रागज्ञान, तालज्ञान, नृत्यज्ञान, वाद्यज्ञान, मुहूर्तज्ञान, 
प्रसंगज्ञान कसे असते, तेही ऐकावे (२०) 
चौदा विद्या, चौसष्ट कला, हातांवरील रेषांची 
लक्षणे, इतर कला, व माणसाच्या अंगी असणारी बत्तीस 
लक्षणे, वगैरे नाना कलांची माहिती ऐकावी. (२१) 
मंत्र, विविधतोडगे, सर्व सिद्धी, नाना औषधी, मणी, 
नाना वल्ली, विविध धातू, विविध रसायने तयार करण्याच्या 
क्रिया, नाडी परीक्षा इत्यादी गोष्टीही ऐकाव्या. (२२) 
कुठल्या दोषामुळे कुठला रोग होतो, कुठल्या 
रेगावर कुठल्या औषधाचा प्रयोग करावा, कुठल्या 
प्रयोगात कुठल्या योगावर आरंभ केला असता तो 
सिद्धीस जातो, हे सर्व ऐकून घ्यावे. (२३) 
रौरव नरक, कुंभपाक नरक, इत्यादी नाना यातना 
ज्यात भोगाव्या लागतात ते सर्व नरक, तसेच यमलोक 
कसा आहे, स्वर्गातील सुख व नरकातील दुःख कसे 
असते, तेही सर्व ऐकावे. (२४) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास १९ १३३ 





कैशा नवविधा भक्ती । कैशा चतुर्विधा मुक्ती । 
कैसी पाविजे उत्तम गती । ऐसें हें ऐकाबें ॥२५॥ 


रचना । नाना तत्त्वविवंचना । 
। कैसी ते ऐकावी ॥ २६॥ 


पिंडब्रम्हांडाची 
सारासारविचारणा 


सायोज्यता मुक्‍ती कैसी होते । कैसें पाविजे मोक्षातें। 
याकारणें नाना मतें । शोधित जावी ॥ २७॥ 


वेदशास्त्रे आणि पुराणें । माहावाक्याचीं विवरणें। 
तनुचतुष्टयनिर्शनें । कैसीं तें ऐकावीं॥ २८॥ 


ऐसें हें अवघेचि ऐकावें । परंतु सार शोधून घ्यावें । 
असार तें जाणोनि त्यागावें । या नांव श्रवणभक्ति॥ २९॥ 


सगुणाचीं चरित्रें ऐकावी । कां तें निर्गुण अध्यात्मेशोधावी । 
श्रवणभक्तीची जाणावी । लक्षणें ऐसी. ॥३०॥ 


सगुण देवांची चसखि्रें । निर्गुणाची तत्त्वें यंत्रें । 
हे दोनी परम पवित्रें। ऐकत जावी ॥३१॥ 


जयंत्या उपोषणें नाना साधनें । मंत्र यंत्र जप ध्यानें। 
कौर्ति स्तुती स्तवनें भजनें । नानाविधें ऐकावी ॥ ३२॥ 


ऐसें श्रवण सगुणाचें । अध्यात्मनिरूपण निर्गुणाचें। 
विभक्ती सांडून भक्‍तीचें । मूळ शोधावे ॥३३॥ 


श्रवणभक्तीचें निरूपण । निरोपिळें असे जाण। 
पुढेंकीर्तनभजनांचें लक्षण । बोलिलें असे ॥ ३४॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रवणभक्तिनाम' समास पहिला समाप्त. 





नवविधा भक्‍ती कोणत्या आहेत, चार प्रकारच्या 
मुक्‍ती कोणत्या आहेत, उत्तम गती प्राप्त होण्यासाठी 
काय करावे, हे सर्व ऐकून घ्यावे. (२५) 


पिंडब्रह्मांडाची रचना, नाना तत्त्वविवंचना तसेच 
साणसार विचार म्हणजे काय हेही ऐकावे (२६) 


सायुज्यता मुक्‍ती कशी मिळते, मोक्षाची प्राप्ती 
कशी होते, हे जाणून घेण्यासाठी नाना मतांचा शोध 
घ्यावा. (२७) 


बेद, शास्त्रे, पुरणे, महावाक्यावरील विवरणे तसेच 
चार देहांचे निरसन कसे करावे हे सर्व ऐकावे. (२८) 


अशा रीतीने हे सर्व ऐकावे व विचार करून 
त्यातील सार शोधून काढावे व ते ग्रहण करावे. 
असार असेल ते जाणून घेऊन त्याचा त्याग करावा. 
यालाच श्रवणभक्‍्ती असे नाव आहे. (२९) 


भगवंताच्या सगुण चरित्राचे वर्णन ऐकावे तसेच 
त्याचे निर्गुण स्वरूपही तत्त्वमीमांसेने जाणून घ्यावे ही 
श्रवणभक्‍्तीची लक्षणे होत. (३०) 


भगवंताची सगुण चरित्रे व निर्गुणाची तत्त्वे, यंत्रे 
ही दोन्ही परम पवित्र असल्याने ती ऐकावीत.(३१) 


सगुण भक्तीसाठी जयंत्या, उपोषणे, नाना साधने, 
नाना मंत्र, यंत्र जप व ध्याने तसेच भगवंताची कोौर्ती, 
त्याची स्तुतिस्तोत्रे, भजने यांचे विविध प्रकार हे सर्व 
काही ऐकावे. (३२) 


याप्रमाणे सगुणाचे श्रवण करावे आणि निर्गुणाचे 
अध्यात्मनिरूपणाच्या योगे ज्ञान करून घ्यावे थोडक्यात 
म्हणजे वेगळेपणाचा त्याग करून ऐक्यतेचे, भक्तीचे 
मूळ शोधावे, भगवंताशी एकरूपता कशी होईल हे 
जाणून घ्यावे. (३३) 


आत्तापर्यंत श्रवणभक्‍्तीचे निरूपण केले. आता 
पुढे कोर्ततभजनाचे लक्षण सांगितले जाईल. (३४) 


.]) 3 


१३४ 


दशक ४ : 


समास २ दासबोध 





दशक ४ : 


समास २ 


'कौर्तनभक्‍्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोतीं भगबद्धजन पुसिलें । तें नवविधा प्रकारें बोलिलें । 
त्यांत प्रथम श्रवण निरोपिलें। दुसरें कीर्तन ऐका ॥ १॥ 


सगुण हरिकथा करावी । भगवत्कीर्ती वाढवावी । 
अखंड वैखरी बदवाबी । येथायोग्य ॥२॥ 


बहुत करावें पाठांतर । कंठीं धरावें ग्रन्थांतर। 


भगवत्कथा निरंतर । करीत जावी ॥३॥ 
आपुलिया सुखस्वार्था । केलीच करावी हरिकथा । 
हरिकथेविण सर्वथा । राहोंचि नये. ॥४॥ 


नित्य नवा हव्यास धरावा । साक्षेप अत्यंतचि करावा । 


हरिकीर्तनें भरावा । ब्रह्ोमोळ अबघा ॥५॥ 
मनापासून आवडी । जीवापासून अत्यंत गोडी । 
सदा सर्वदा तांतडी । हरिकीर्तनाची ॥६॥ 


भगवंतास कोौर्तन प्रिये । कौर्तनें समाधान होये। 
बहुत जनासी उपाये । हरिकीर्तनें कल्युगीं ॥ ७॥ 


विविध विडचित्रें ध्यानें । वर्णावी आळंकार भूषणें । 
ध्यानमूर्ति अंतःकरणे । लक्षून कथा करावी॥ ८॥ 


येश कौर्ति प्रताप महिमा । आवडीं वर्णावा परमात्मा । 
जेणें भगवबद्धक्तांचा आत्मा । संतुष्ट होये ॥९॥ 


कथा अन्वय लापणिका । नामधोष करताळिका। 
प्रसंगे बोलाव्या अनेका । धात माता नेमस्त ॥ १०॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्रोत्यांनी भगवद्‌भजनासंबंधी 
प्रश्‍न केला. ते भगवद्‌भजन नऊ प्रकारचे आहे म्हणून 
सांगितले. प्रथम श्रवणाचे वर्णन केले. आता दुसरा प्रकार 
*कौर्तन' त्याचे वर्णन ऐका. (१) 

भगवंताच्या सगुण चरित्राचे वर्णन करावे, नित्य हरिकथा 
करावी. भगवंताच्या कीर्तीचे वर्णन करावे, ती वाढवावी. 
आपल्या वैखरी वाणीचा अखंड यथायोग्य उपयोग करून 
भगवद्गुणवर्णन तिचेकडून अखंड करावे. (२) 

खूप पाठांतर करावे, खूप ग्रंथांचा अभ्यास करून 
त्यातील सारांश कंठस्थ करावा व निरंतर भगवंताची 
कथा सांगत जावी. (३) 

स्वत:चे हित साधण्यासाठी, म्हणजेच मनुष्यजन्म 
सार्थकी लावून भगवतूप्राप्ती करून घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा 
हरिकथा करावी. त्याशिवाय कधी राहूच नये. (४) 

हरिकथेत रोज नित्य नवा रस उत्पन्न होईल असा 
हव्यास धरावा. त्यासाठी खूपच प्रयत्न करावा. सर्व 
ब्रह्मांड हरिकीर्तनाने दुमदुमून सोडावे. (५) 

हरिकीर्तनाची अगदी मनापासून आवड असावी. 
त्याची गोडी अगदी जीवाभावापासून असावी आणि 
सदासर्वदा हरिकीर्तनाचीच उत्कंठा असावी. (६) 

भगवंतास कौर्तन अत्यंत प्रिय आहे. कोौर्तनानेच 
समाधान प्राप्त होते. श्रोता व वक्ता यांना समाधान देऊन 
बहुजनसमाजाचाही उद्धार होण्याकरिता कलियुगात हरिकोर्तन 
हाच उत्तम उपाय आहे. (७) 

भगवंताच्या विविध आणि अद्‌भुत रूपांचे वर्णन 
करावे. त्याच्या वस्त्रालंकारांचे, भूषणांचे वर्णन अशा प्रकारे 
करावे की, अंत:करणात ते ध्यान ठसले पाहिजे, अशा 
रीतीने भगवंताचे ध्यान मनात धरून कथा करावी. (८) 

भगवंताचे यश, त्याची कोर्ती, त्याचा प्रताप व महिमा 
अत्यंत आवडीने अशा प्रकारे वर्णावा की, जेणेकरून तो 
ऐकत असता भगवद्‌्भक्ताचा आत्मा संतुष्ट होईल. (९) 

भगवत्‌ कथा सांगताना सुसंगती असावी. शब्दपांडित्य, 
वक्तृत्व असावे. अधूनमधून भगवंताच्या नामाचा घोष 
करावा. सर्वांनी खळ्या वाजवाव्या. प्रसंगानुसार पुराणादी 
शास्त्रीय ग्रंथातून वर्णिलेले दृष्टान्तादी प्रसंग, तसेच प्रत्यक्ष 
घडलेल्या प्रसंगाचे दृष्टान्त यांचा उपयोग विवेचन नीट 
समजण्याकरिता करावा. (१०) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास २ १३५ 





ताळ मृदांग हरिकीर्तन । संगीत नृत्य तान मान। 
नाना  कथानुसंधान । तुटोंचि नेदावें ॥११॥ 


करुणाकोर्तनाच्या लोटें। कथा करावी घडघडाटें। 
श्रोतयांचीं श्रवणपुटें । आनंदें भराबी ॥१२॥ 


कंप रोमांच स्फुराणें । प्रेमाश्रुसहित  गाणें। 
देवद्वारीं 'लोटांगणें । नमस्कार घालावे ॥ १३॥ 


पदें दोहडे श्लोक प्रबंद । धाटी मुद्रा अनेक छंद । 
बीरभाटिंब बिनोद । प्रसंग करावे ॥ १४॥ 


नाना नवरसिक शृंघारिक । गद्यपद्याचें कौतुक । 
नाना वचनें प्रस्ताविक । शास्त्राधारें बोलावी ॥ १५॥ 


भक्तित्रान वैराग्यलक्षण । नीतिन्यायस्वधर्मरक्षण । 
साधनमार्ग अध्यात्मनिरूपण । प्रांजळ बोलावें ॥१६॥ 


प्रसंगें हरिकथा करावी । सगुणीं सगुणकीर्ति धगवी। 
निर्गुणप्रसंगे वाढवावी । अध्यात्मविद्या ॥ १७. 


पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत । निरूपण करावें नेमस्त । 
बहुधा बोलणें अव्यावेस्त । बोलोंचि नये ॥१८॥ 


करावें 
मायाब्रह्मीचें 


बेदपारायेण । सांगावें जनासी पुराण । 
बिवरण । साकल्य बदावें ॥१९॥ 


ब्राह्मण्य रक्षावे आदरें। उपासनेची भजनद्वारें। 
गुरुपरंपरा निधरिं । चळोंच नेदावी ॥२०॥ 


करावें वैराग्यरक्षण । रक्षावे ज्ञानाचे लक्षण । 
परम दक्ष विचक्षण । सर्वहि सांभाळी ॥२१॥ 


कौर्तन ऐकतां संदेह पडे । सत्य समाधान तें उडे। 
नीतिन्यायसाधन मोडे । ऐसें न बोलावें ॥२२॥ 


सगुणकथाया नांव कौर्तन । अद्वैत म्हणिजे निरूपण । 
सगुण रक्षून निर्गुण । बोलत जावें. ॥२३॥ 








हरिकोर्तनात रंग भरण्यासाठी गळ, मूदुंग, संगीत, 
नृत्य, तानमान यांचा उपयोग करावा; पण या सगळ्यांमध्ये 
कथेचा मागचा, पुढचा संबंध तुटणार नाही, याची काळजी 
घ्यावी. (११) 
कथा सांगताना करुण रसाचा आविष्कार व्हावा. 
करुणरसाचे लोट वाहतील अशी घडघडाटाने कथा करावी 
आणि श्रोत्यांचे कान आनंदाने भरून टाकावेत. (१२) 
कंप, रोमांच, स्फुरण, प्रेमाश्रू इत्यादी अष्टसात्त्विक 
भाव प्रगट होतील, अशा प्रकारे कथा करावी. प्रेमाने भगवंताचे 
गुणगान करून देवद्वारी लोयंगणे, नमस्कार घालावेत.(१३) 
प्रसंगानुसार पदे, दोहे, श्लोक, प्रबंध, धाटी, मुद्रा, 
अनेक छंद, वीरश्री निर्माण करणारे भाषण व विनोद यांचा 
उपयोग करावा. (१४) 
कथेमध्ये शुंगारसकट नवरस असावेत. उत्तम गद्य- 
पद्य वाडूमय बोलावे. शास्त्राधारे प्रसंगाला अनुसरून नाना 
वचने बोलावीत. (१५) 
कोर्तनात भक्ती, ज्ञान, वैराग्य यांची लक्षणे, तसेच 
नीती, न्याय व स्वधर्मरक्षण यासाठी काय करावे, विविध 
साधनमार्ग कोणते आहेत व परमात्मस्वरूप कसे आहे, 
यासंबंधीचे प्रांजळ निरूपण असावे. (१६) 
प्रसंग पाहून कौर्तनाचा विषय निवडावा. सगुणाचा 
प्रसंग असेल तर भगवंताच्या सगुण चरित्राचे, कीर्तीचे वर्णन 
करावे, निर्गुणाचा प्रसंग असेल तर अध्यात्माचे निरूपण 
करून अध्यात्मविद्या वाढवावी. (१७) 
प्रथम पूर्वपक्ष त्यागून नंतर सिद्धान्त निरूपण नेमस्तपणे 
म्हणजे यथायोग्य रीतीने करावे. शक्‍य तो विषयाला सोडून 
अस्ताव्यस्त बोलूच नये. (१८) 
वेदांचे पारयण करावे, लोकांना पुराण सांगावे, तसेच 
माया-ब्रह्म यासंबंधीचे सांगोपांग विवरण करावे. (१९) 
ब्राह्मणधर्माचे आदराने रक्षण करावे, भगवंताची उपासना 
भजनाद्वारे रक्षण करावी आणि आपली गुरुपरंपरा निर्धाराने 
टिकवून धरावी. तीस बाधा येऊ देऊ नये. (२०) 
वैराग्याचे रक्षण करावे, ज्ञानाचे लक्षण सांभाळावे, 
जो अत्यंत सावध व विचारवंत वक्ता असतो, त्याला हे 
सर्व जमते. (२१) 
कोर्तन ऐकून श्रोत्यांच्या मनात संदेह उत्पन्न होईल आणि 
खरोखरच त्याचे समाधान नष्ट होईल तसेच नीतिन्याय व साधन 
यात बाधा येईल, असे वक्त्याने काहीही बोलू नये.(२२) 
सगुण कथेलाच कीर्तन असे म्हणतात. अद्वैताचे प्रति- 
पादन किंवा स्पष्टीकरण याला निरूपण म्हणतात; कीर्तनकाराने 
सगुणाचे महत्त्व रक्षून निर्गुणाचे प्रतिपादन करावे. (२३) 


१३६ 


दशक ४ : समास ३ 


दासबोध 





असो वगत्रुत्वाचा अधिकार । अल्पास न घडे सत्योत्तर। 
वक्ता पाहिजे साचार । अनुभवाचा  ॥ २४॥ 


सकळ रक्षून ज्ञान सांगे । जेणे वेदज्ञा न भंगे। 
उत्तम सन्मार्ग लागे । प्राणीमात्रांसी ॥ २५॥ 
असो हें सकळ सांडून । कराबें गुणानुबादकीर्तन। 
या नाव भगवद्धजन । दुसरी भक्ती ॥ २६॥ 
कौर्तनें माहा दोष जाती । कौर्तनें होये उत्तम गती। 
कीर्तने भगवत्ग्राप्ती । येदर्थी संदेह नाही ॥ २७॥ 
कौर्ततें वाचा पवित्र । कीर्तने होय सत्पात्र। 
हरिकीर्तनें प्राणीमात्र । सुसिळ होती. ॥ २८॥ 
कोर्तनें अवेग्रता घडे । कौर्तनें निश्चये सांपडे। 
कौर्तनें संदेह  वुडे । श्रोतयांवक्तयांचा ॥ २९॥ 
सदा सर्वदा हरिकोर्तन । ब्रह्मसुत करी आपण| 
तेणें नारद तोचि नारायेण । बोलिजेत आहे. ॥३०॥ 


म्हणोनि कीर्तनाचा अगाध महिमा । कौर्तनें संतोषे परमात्मा । 
सकळ तीर्थे आणी जगदात्मा । हरिकीर्तनीं बसे ॥३१॥ 





जो अल्प बुद्धीचा आहे, ज्याला अनुभव नाही, 
वक्तृत्व नाही, सर्व प्रकारे जो उणा आहे त्याला 
वक्‍्तृत्वाचा अधिकार नसतो. जो खरोखर अनुभवी 
असेल तोच वक्ता होऊ शकतो. (२४) 
असा अनुभवी वक्ता सर्वांचे रक्षण करून ज्ञानाचे 
निरूपण करतो. ते अशा प्रकारे करतो की, वेदाज्ञेचा भंग 
न होता प्राणिमात्रांनी सन्मार्गास प्रवृत्त व्हावे. (२५) 
असो. हे सर्व राहू द्यावे. भगवंताच्या गुणानुवादाचे 
वारंवार कथन, गायन करणे यालाच दुसरे भगवद्धजन 
किंवा कौर्ततभक्ती असे म्हणतात. (२६) 
कीर्तनाने मोठे दोष नाहीसे होतात, कौर्तनाने उत्तम 
गती मिळते; एवढेच नव्हे तर कौर्तनाने भगवत्प्राप्ती होते, 
यात तिळमात्र संदेह नाही. (२७) 
कीर्तनाने वाणी पवित्र होते. कीर्तनाने माणूस 
सत्पात्र बनतो, हरिकीर्तनाने सर्व भाविक श्रोते सदाचारी 
बनतात. (२८) 
कीर्तनाने एकाग्रता साधते, कौर्तनाने भगवत्प्राप्तीचा 
निश्चय दृढ होतो, कौर्तनाने श्रोत्यांचे व वक्‍्त्यांचे सर्व 
संशय नष्ट होतात. (२९) 
ब्रह्मदेवाचे पुत्र देवर्षी नारद सदासर्वदा हरिकीर्तन करीत 
असतात, म्हणून लोक त्यांना नारायणरूप मानतात. (३०) 
म्हणून कीर्तनाचा महिमा अवर्णनीय आहे. कारण 
कीर्तनाने परमात्म्याला आनंद होतो. किंबहुना सर्व तीर्थ 
आणि भगवंत हरिकोर्तनात प्रत्यक्ष राहातात. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' कीर्तनभक्तिनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक ४ : 


(3 चे 
समास ३ 


नामस्मरणभक्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां निरोपिलें कोर्तन । जें सकळांस करी पावन । 
आतां ऐका विष्णोःस्मरण । तिसरी भक्ती॥ १॥ 


देवाचें करावें । अखंड नाम जपत जावें। 
पावावें । समाधान ॥२॥ 


स्मरण 
नामस्मरणें 


नित्य नेम प्रातःकाळी । माध्यानकाळीं सायंकाळी । 
नामस्मरण सर्वकाळी । करीत जावें ॥३॥ 


सुख दुःख उद्वेग चिंता । अथवा आनंदरूप असतां । 
नामस्मरणेंबिण सर्वथा । राहोंच नये ॥४॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, यापूर्वी जी सकळांना 
पावन करते त्या कीर्तनभक्तीचे वर्णन केले. आता 
विष्णूचे स्मरण ही तिसरी भक्ती सांगतो, ती 
ऐका. (१) 
भगवंताचे स्मरण करावे, त्याचे नाम अखंड 
जपावे. नामस्मरणानेच समाधान प्राप्त होते. (२) 
नित्य नेमाने प्रातःकाळी, मध्याह्काळी, सायंकाळी 
एवढेच नव्हे तर सर्वकाळ नामस्मरण करीत असावे.(३) 
सुखाचा प्रसंग असो वा दुःखाचा प्रसंग असो, 
मनात उद्देग, चिंता असो अथवा मन आनंदरूप असो. 
कुठल्याही प्रसंगी नामस्मरणाशिवाय राहूच नये. (४) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ३ १३७ 





हरुषकाळीं विषमकाळीं । पर्वकाळीं प्रस्तावकाळीं । 
विश्रांतिकाळी निद्राकाळीं । नामस्मरण करावें॥५॥ 


कोडें साकडें संकट । नाना संसारखटपट। 
आवस्ता लागतां चटपट । नामस्मरण कराबें॥६॥ 


चालतां बोलतां धंदा करितां । 
खातां जेबितां सुखी होतां । 


नाना उपभोग भोगितां । नाम विसरो नये ॥७॥ 


संपत्ती अथवा विपत्ती । जैसी पडेल काळगती। 
नामस्मरणाची स्थिती । सांडूंच नये ॥८॥ 


वैभव सामर्थ्य आणीं सत्ता । नाना पदार्थ चालता । 
उत्कट भाग्यश्री भोगितां । नामस्मरण सांडूं नये॥ ९॥ 


आधीं आवदसा मग दसा । अथवा दसेउपरी आवदसा। 
प्रसंग असो भलतैसा । परंतु नाम सोडूं नये॥ १०॥ 


नामें संकटें नासती । नामें विघ्ने निवारती। 
नामस्मरणें पाविजेती । उत्तम पदें ॥११॥ 


भूत पिशाच्य नाना छंद । ब्रह्मगिऱहो ब्राह्मणसमंध । 
मंत्रचळ नाना खेद । नामनिष्ठें नासती ॥ १२॥ 


नामें विषबाधा हरती । नामें चेडे चेटकें नासती । 
नामें होये उत्तम गती । अंतकाळीं ॥१३॥ 


बाळपणीं तारुण्यकाळीं । कठिणकाळीं वृधाप्यकाळीं। 
सर्वकाळी अंतकाळी । नामस्मरण असावें ॥ १४॥ 


नामाचा महिमा जाणे शंकर । जना उपदेसी विश्चेश्वर। 
वाराणसी  मुकक्‍क्षेत्र । रामनामेंकरूनी ॥ १५॥ 


उफराट्य़ा  नामासाठीं । बाल्मिक तरल्म उठाउठी । 
भविष्य वदला शतकोटी । चरित्र रघुनाथाचें ॥ १६॥ 








आनंदाचा प्रसंग असो किंवा संकटाचा प्रसंग 
असो, पर्वकाळ असो वा प्रयाणकाळ असो, विश्रांतीची 
वेळ असो अथवा झोपेची वेळ असो, सर्वकाळ 
नामस्मरण करावे. (५) 

एखादी समस्या निर्माण झालेली असो, काही 
अडचण असो वा संकट असो किंवा संसारातील नाना 
खटपटी, लटपटी चाललेल्या असोत किंवा मनात कशाच्या 
तरी योगाने चिंता किंवा चुटपुट लागलेली असो, सर्व 
अवस्थांमध्ये नामस्मरण करीतच राहावे. (६) 

चालताना, बोलताना उद्योगधंदा करताना, खाताना, 
जेवताना, सुखी असताना किंवा नाना उपभोग घेतानाही 
नाम कधी विसरू नये. (७) 

काळगतीप्रमाणे कधी संपत्ती प्राप्त होईल तर कधी 
विपत्ती प्राप्त होईल, पण लौकिक स्थिती कशीही असली 
तरी त्यात खंड पडू देऊ नये. (८) 

एखादे वेळी वैभव, सामर्थ्य, सत्ता आदी सर्व 
तसेच इतर प्रापंचिक पदार्थ यांची सुबत्ता झाली तरी त्या 
उत्कट भाग्यश्रीचा उपभोग घेत असताही नामस्मरण 
कधी सोडू नये. (९) 

आधी वाईट परिस्थिती होती, पण नंतर परिस्थिती 
सुधारली अथवा याचे उलट आधी चांगली परिस्थिती होती 
ती जाऊन वाईट परिस्थिती आली, यांपैकी कुठलाही प्रसंग 
असो, पण प्रसंगी नाम मात्र कधी सोडू नये. (१०) 

नामाच्या योगे संकटे नाश पावतात, विघ्नांचे निवारण 
होते आणि नामस्मरणाने माणुस श्रेष्ठ पदास पोहोचतो.(११) 

निष्ठेने नामस्मरण केले असता भूत, पिशाच्च इत्यादी 
नाना बाधा, नाना कपटे व ब्रह्मसमंध तसेच नाना मंत्रप्रयोग, 
व नाना प्रकारची करणी इत्यादींची पीडा टळते. (१२) 

नामाने विष बाधत नाही, चेटूक, जादूयेणा इत्यादींचा 
प्रभाव पडत नाही. ती नाहीशी होतात आणि अंतकाळी 
नामाच्या योगे उत्तम गती प्राप्त होते. (१३) 

बालपणी, तरुणपणी, संकयच्याकाळी किंवा वृद्धपणी 
सदासर्वकाळ तसेच अंतकाल आला असताही नामस्मरण 
चालूच असावे. (१४) 

नामाचा यथार्थ महिमा शंकर्च जाणतात. तो 
विश्वेधर काशीत मरणाऱ्या जीवांना रामनामाचा उपदेश 
देऊन मुक्‍ती प्राप्त करून देतो. रामनामाच्या प्रभावानेच 
वाराणसी हे मुक्तिक्षेत्र ठरले आहे. (१५) 

उलट्या रामनामाच्या जपाने वाल्मीकीचा उद्धार 
झाला. एवढेच नव्हे तर भविष्यकाळी होणाऱ्या श्रीरमचरित्राचे 
वर्णन केले, त्याचाच शतकोटी विस्तार झालेला आहे.(१६) 


१३८ 


दशक ४: समास ३ 


दासबोध 





हरिनामें प्रल्हाद तरला । नाना आघातांपासून सुटला । 
नारायणनामें पावन जाल्म । अजामेळ ॥ १७॥ 


नामें पाषाण तरले । असंख्यात भक्‍त उद्धरले। 
माहापापी तेचि जाले । परम पवित्र ॥१८॥ 


परमेश्वशची अनंत नामें । स्मरतां तरिजे नित्यनेमें। 
नामस्मरण कारितां येमें । बाधिजेना ॥१९॥ 


सहतस्रा नामामध्यें कोणी येक । म्हणतां होतसे सार्थक । 
नाम स्मरतां पुण्यश्ल्रेक । होईजे स्वयें ॥ २०॥ 


कांहींच न करूनि प्राणी । रामनाम जपे वाणी। 
तेणें संतुष्ट चक्रपाणी । भक्तांलागीं सांभाळी ॥ २१॥ 


नाम स्मरे निरंतर तें जाणावें पुण्यशरीर। 
माहा दोषांचे गिरिबर । रामनामे नासती ॥२२॥ 


अगाध महिमा न वचे बदल । 
नामें बहुत जन उद्धरला । 
हळहळापासून सुटला । प्रत्यक्ष चंद्रमोळी ॥ २३॥ 


चहु वर्णा नामाधिकार । नामीं नाहीं लहानथोर। 
जड मूढ  पैल्पार। पावती नामें ॥ २४॥ 


म्हणौन नाम अखंड स्मरावे । रूप मनीं आववावें। 
तिसरी भक्ती स्वभावें । निरोपिली ॥२५॥ 





हरिनामाच्या योगेच नाना संकटांतून सुटका होऊन 
प्रह्मद उद्धरून गेला आणि पापी अजामीळ नारायणाच्या 
नामस्मरणाने पावन झाला. (१७) 

नामाच्या प्रभावाने समुद्रात पाषाण तरले. असंख्य 
भक्‍त रामनामामुळे उद्धरून गेले. अत्यंत महापापी होते, 
ते परम पवित्र बनले. (१८) 

परमेश्वराची अनंत नामे आहेत. त्यातील एखाद्या 
नामाचे नित्यनेमाने प्रेमाने स्मरण केले असता माणूस 
उद्धरून जातो. नामस्मरणाच्या प्रभावाने यमयातना भोगाव्या 
लागत नाहीत. (१९) 

भगवंताच्या हजारो नामांपैकी कोणतेही एक नाम 
निष्ठेने घेत राहिल्यास मनुष्यजन्माचे सार्थक होते. नामस्मरण 
केल्याने ते करणारा स्वत: पुण्यात्मा बनतो. (२०) 

इतर काहीही साधना न करता स्वतः फक्त 
रामनामाचा अखंड जप जर कुणी करीत राहील, तर 
त्यामुळे भगवान चक्रपाणी अत्यंत संतुष्ट होतात आणि 
त्या भक्‍ताचा सर्व प्रकारे सांभाळ करतात. (२१) 

जो मनुष्य निरंतर नामस्मरण करतो, त्याचे शरीरही 
त्या नामाच्या प्रभावाने पुण्यमय होऊन जाते. रामनामामुळे 
महादोषांचे उत्तुंग पर्वतही नाश पावतात. (२२) 

नामाचा महिमा अगाध आहे. त्याचे संपूर्ण वर्णन 
करताच येणार नाही. नामामुळे अनेक लोकांचा उद्धार 
झाला आहे. प्रत्यक्ष चंद्रमौळी शंकरांनादेखील हलाहल 
विषाची बाधा झाली नाही. (२३) 

नामाचा अधिकार चारी वर्णाच्या लोकांना आहे. 
नामस्मरणाच्या बाबतीत लहान, थोर हा भेद नाही. अगदी 
जड, मूढ, अडाणी, मूर्ख माणसेही नामामुळे सुखाने 
पैलतीर गाठतात. (२४) 

म्हणून अखंड नामस्मरण करीत राहावे व त्याचे रूप 
मनात आठवावे. ही तिसरी भक्‍ती होय. तिचे येथे यथार्थ 
वर्णन केले आहे, असे श्रीसमर्थ म्हणतात. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' नामस्मरणभक्तिनाम' समास तिसरा समाप्त. 


(1) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ४ १३९ 





दशक ४ : 


समास ४ 


'पादसेवनभक्ती 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । नामस्मरणाचे लक्षण| 


आतां ऐका पादसेवन । चौथी भक्ती ॥१॥ 
पादसेवन तेंचि जाणावें । कायावाचामनोभावें । 
सद्गुरूचे पाय सेवावे । सद्ृगतिकारणें ॥ २॥ 


या नांव पादसेवन । सद्गुरुपदी अनन्यपण । 


निरसावया जन्ममरण । यातायाती ॥३॥ 
सद्गुरुकृपेविण कांहीं । भवतरणोपाव तों नाहीं। 
याकारणें लबल्ाहहीं । सद्गुरुपाय सेवावे ॥ ४॥ 


सद्ठस्तु दाखवी सद्गुरु । सकळ सारासारविचारु। 
परब्रह्माचा निर्धारु । अंतरी बाणे ॥५॥ 


जे वस्तु दृष्टीस दिसेना । आणी मनास तेहि भासेना । 


संगत्यागेविण ये ना। अनुभवासी ॥६॥ 
अनुभव घेतां संगत्याग नसे । 
संगत्यागें अनुभव न दिसे । 
हे अनुभवीयासीच भासे । येरं गथागोवी ॥७॥ 


संगत्याग आणी निवेदन । विदेहस्थिती अल्प्तिपण। 
सहजस्थिती उन्मनी विज्ञान । हे सप्तहि येकरूप॥ ८॥ 


याहिबेगळीं नामाभिधानें । समाधानाची संकेतवचनें। 


सकळ कांहीं पादसेबनें । उमजो लागे ॥९॥ 
वेद  बेदगर्भ वेदांत । 
सिद्ध सिद्धभावगर्भ सिद्धांत । 
अनुभव अनुर्वाच्य धादांत । सत्य वस्तु ॥१०॥ 


बहुधा अनुभवाचीं आंगें । सकळ कळती संतसंगें। 
चौथे भक्तीचे प्रसंगें । गौप्य तें प्रगटे ॥११॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात 
नामस्मरणभक्तीच्या लक्षणांचे निरूपण केले. आता चौथी 
भक्‍ती जी पादसेवन तिचे लक्षण ऐका. (१) 
कायावाचामनोभावाने सद्‌गतिप्राप्तीसाठी श्रीसद्गुरूंच्या 
चरणकमलांची सेवा करणे, ही पादसेवनभक्ती जाणावी.(२) 
जन्ममरणाची यातायात कायमची चुकावी, म्हणून 
सद्‌गुरुचरणी अनन्य होणे यालाच पादसेवन म्हणतात.(३) 
सद्‌गुरुकृपेशिवाय दुसरा काहीही भवतरणोपाय नाही 
हे जाणून घेऊन शक्‍य तितक्‍या लवकर श्रीसदगुरूंच्या चरणांची 
सेवा करू लागावे. (४) 
श्री सद्गुरूच परमात्मवस्तू दाखवितात. सारासारविचार 
म्हणजे काय वगैरे सर्व कळून येते आणि परब्रह्माच्या 
स्वरूपासंबंधी निश्चय अंत:करणात ठसतो. (५) 
जी वस्तू डोळ्यांस दिसत नाही आणि मनानेही जी 
अनुमानता येत नाही, ती आत्मवस्तू संगाचा त्याग 
केल्याशिवाय अनुभवास येत नाही. (६) 
मी अनुभव घेतो, अशी वृत्ती जोपर्यंत असते, तोपर्यंत 
संगत्याग नसतो. ज्यावेळी संगत्याग घडतो तेव्हा अनुभव 
लक्षात येत नाही. द्वैत राहातच नाही. माझे हे बोलणे हे 
स्वानुभवबीच जाणू शकतील. इतरांना त्यात गोंधळ आहे 
असे वाटते. (७) 
संगत्याग आणि आत्मनिवेदन, विदेहस्थिती आणि 
अलिप्तपणा, सहजस्थिती आणि उन्मनी म्हणजे मनातीतता, 
विज्ञान म्हणजेच स्वरूपानुभव ही सातही एकरूपच 
आहेत. (८) 
या स्थितीला आणखी नावेही आहेत. पण 
स्वरूपानुभवाचे समाधान व्यक्‍त करणारी ती खुणेची वचनेच 
असतात. हे सर्व काही केवळ श्री सद्गुरूंच्या चरणसेवनानेच 
समजू लागते. (९) 
वेद, वेदांचे रहस्य, वेदान्त, सिद्धांचा मार्ग, त्यातील 
रहस्य व त्यांचे सिद्धान्त यांचा अनुभव हा अवर्णनीय असला 
तरी तो सत्यवस्तू असल्याने प्रत्यक्षच असतो. (१०) 
आत्मानुभवाची अशी अनेक अंगे आहेत. ती 
संतसंगाने संतसमागमात कळू लागतात. चौथ्या भक्तीचे 
वर्णन करण्याच्या प्रसंगाने परमार्थांतील अनेक गुप्त रहस्ये 
प्रगट होत आहेत. (११) 





९४० दशक ४: समास ४ दासबोध 
प्रगट  वसोनि नसे । गोप्य असोनि भासे। परमात्मवस्तू प्रगट असूनही नसल्यासारखी वाटते 
भासाअभासाहून अनारिसे । गुरुगम्य मार्ग ॥ १२॥ | त अदृश्य असूनही मनाला जाणवते. भास आणि 
अभासाच्या अतीत अशी ही परमात्मवस्तू गुरुगम्य 

अंतरिक्ष । जेथें मार्गानेच जाणता येते. (१२) 

मार्ग ह्ये परी । जेथें सर्वहि पूर्वपक्ष। गुरुगम्य मार्ग हा आत्मारामाशी ऐक्य पावण्याचा 
पाहों जातां अलक्ष । लक्षवेना ॥ १३॥ | मार्ग आहे. तेथे इतर तर्क इत्यादी पूर्वपक्षांप्रमाणे टिकू 


लक्षें जयासी लक्षावें । ध्यानें जयासी ध्यावें। 
तें गे तेंचि आपण व्हावें । त्रिविधा प्रचिती ॥ १४॥ 


असो हीं अनुभवाची द्वारें। कळती सारासारविचारें। 
सत्संगें करून सत्योत्तरें । प्रत्ययासि येती. ॥१५॥ 


सत्य पाहातां नाहीं असत्य । 
असत्य पाहातां नाहीं सत्य । 


सत्याअसत्याचें कृत्य । पाहाणारापासी ॥ १६॥ 


पाहाणार पाहाणें जया लगले । 
तें तद्रूपत्वें प्राप्त जालें । 


तरी मग जाणावें बाणलें । समाधान ॥९७॥ 


नाना समाधानें पाहतां । बाणतीं सद्गुरुकरितां। 
सद्गुरुविण सर्वथा । सन्मार्ग नसे. ॥१८॥ 


प्रयोग साधनें सायास । नाना साक्षेपें विद्याअभ्यास । 
अभ्यासें कांहीं गुरुगम्यास । पाबिजेत नाही. ॥१९॥ 


जें अभ्यासें अभ्यासितां नये । 
जें साधनें असाध्य होये । 


तें हें सद्गुरुविंण काये । उमजो जाणे ॥२०॥ 


याकारणें ज्ञानमार्ग । कळाया धरावा सत्संग । 
सत्संगेबिण प्रसंग । बोलोंचि नये ॥२९॥ 
सेवावे सद्गुरूचे चरण। या नांब पादसेवन । 


चौथे भक्तीचे लक्षण । तें हें निरोपिळें ॥२२॥ 


देव ब्राह्मण माहानुभाव । सत्पात्र भजनाचें ठाव। 
ऐसिये ठाई सद्धाव । दृढ धरवा ॥ २३॥ 








शकत नाहीत. कारण स्वस्वरूप मन, बुद्धी इंद्रियादींनी 
जाणता येण्यासारखे नाही. (१३) 

त्या वस्तूस लक्ष देऊन आतमध्ये पाहाण्याचा प्रयत्न 
करावा, ध्यान धरून त्यास जाणावयाचा प्रयत्न करावा. 
मग तसे करताना ती वस्तूच स्वत: आपणच होतो. 
शास्त्रप्रचीती, गुरुप्रचीती आणि आत्मप्रचीती ही त्रिविधा 
प्रचीती आहे. (१४) 

असो. स्वस्वरूपानुभव प्राप्त करून घेण्याचे असे 
मार्ग आहेत. ते सारासारविचाराने कळतात व सत्संगाच्या 
योगे त्यांचा खरोखर अनुभव येतो. (१५) 

परमात्मा सत्यस्वरूप आहे. त्याचा शोध घेऊ गेले 
की असत्याचा, मायिक सृष्टीचा लोप होतो. या उलट 
मायिक सृष्टीला खरे मानून त्यात गुरफटल्यावर सत्यस्वरूप 
परमात्मा दुरावतो. याप्रमाणे पाहणाऱ्याच्या दृष्टीवर सत्य, 
असत्याची प्रचीती अवलंबून असते. (१६) 

पाहाणारा परमात्मवस्तू पाहाण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा 
तो वेगळा उरतच नाही, तद्रूप होऊन जातो. असा तो जेव्हा 
तद्रूप होतो, तेव्हाच त्याच्या अंगी समाधान बाणते. (१७) 

समाधान अनेक प्रकारे होत असले तरी सद्गुरूंच्या 
कृपेनेच अंगी बाणते. त्यांच्याशिवाय परमात्मप्राप्तीचा 
दुसरा मार्गच नाही. (१८) 

नाना प्रयोग केले, ज्ञान, भक्‍ती, कर्मयोगादी अनेक 
साधने केली, निरनिराळ्या प्रकारे जप-तपादी सायास केले, 
मोठ्या प्रयत्नाने अनेक विद्यांचा अभ्यास केल, तरी गुरुकृपेमुळे 
जी प्राप्ती होते, ती दुसऱ्या कशानेही होऊ शकत नाही.(१९) 

जे अभ्यासाने प्राप्त होऊ शकत नाही, जे साधनांनी 
असाध्य आहे, त्याचे ज्ञान सद्गुरूशिवाय कसे काय 
होणार ? (२०) 

म्हणून ज्ञानमार्ग कळण्यासाठी सत्संग करण्याची 
अत्यंत आवश्यकता आहे. सत्संगाखेरीज या गोष्टी 
बोलूसुद्धा नयेत. (२१) 

सद्गुरूंच्या चरणांची सेवा याचेच नाव पादसेवन. 
याप्रमाणे चौथ्या भक्तीचे लक्षण येथे वर्णन केले आहे.(२२) 

देव, ब्राह्मण, आत्मज्ञानी संत व अत्यंत सात्त्विक 
सज्जन ही सेवेस योग्य स्थाने आहेत. त्यांच्या ठिकाणी दुढ 
सद्भाव धरावा. (२३) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ५ ९९ 





हें प्रवृत्तीचे बोलणें । बोलिलें रक्षाया कारणें । 
परंतु सद्गुरुपाय सेवणें । या नांव पादसेवन ॥ २४॥ 


पादसेवन चौथी भक्ती । पावन करितसे त्रिजगतीं। 
जयेकरितां सायोज्यमुकक्‍्ती । साधकास होये ॥ २५॥ 


म्हणौनि थोराहूनिे थोर । चौथे भक्तीचा निर्धार। 
जयेकरितां पैलपार । बहुत प्राणी पावती॥ २६॥ 





हे जे मी सांगितले ते प्रवृत्तीचे बोलणे असून 
व्यवहार व परंपरा यांचे रक्षण व्हावे म्हणून सांगितले. परंतु 
वास्तविक सद्गुरु-चरणांची सेवा हीच खरी पादसेवन 
भक्ती होय. (२४) 

ही पादसेवन नावाची चौथी भक्ती त्रैलोक्याला 
पावन करणारी असून या भक्तीच्या योगेच साधकाला 
सायुज्यमुक्‍ती प्राप्त होते. (२५) 

म्हणून ही भक्ती श्रेष्ठांही श्रेष्ठ आहे असे मी 
निर्धारपूर्वक सांगतो. तिच्या योगेचे अनेक लोक या 
संसारसागराच्या पैलतीरास पोहोचले आहेत. (२६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पादसेवनभक्तिनाम' समास चौथा समाप्त. 


दशक ४ : 


[] -3 


समास ५ 


अर्चनभक्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । चौथे भक्तीचें लक्षण| 
आतां ऐका सावधान । पांचवी भक्‍ती ॥१॥ 


पांचवी भक्ती तें आर्चन । आर्चन म्हणिजे देवतार्चन । 
शास्त्रोक्त पूजाविधान । केलें पाहिजि ॥२॥ 


नाना आसनें उपकरणे । वस्त्रें आळंकार भूषणें। 
मानसपूजा  मूर्तिध्यानें । या नांव पांचवी भक्‍ती ॥ ३॥ 


देवब्राह्मणअग्नीपूजज । साधुसंतअतीतपूजज । 
इतिमहानुभावगाइत्रीपूजन । या नांव पांचवी भक्‍ती ॥ ४॥ 


धातुपाषाणमृत्तिकापूजन । चित्रलेप सत्पात्रपूजन । 
आपले गृहींचें देवतार्चन । या नांव पांचवी भक्‍ती॥ ५॥ 


सीळा सप्तांकित नबांकित । शालिग्राम शकलें चक्रांकित। 
लिंगें सूर्यकांत सोमकांत । बाण तांदळे नर्बदे॥ ६॥ 


भैरव भगवती मल्लारी । मुंज्या नृसिंह बनशंकरी। 
नाग नाणी नानापरी । पंचायेत्रपूजा  ॥ ७॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागल्या समासात चौथ्या 
भक्तीचे लक्षण वर्णन करून सांगितले. आता सावध 
होऊन पाचवी भक्‍ती कशी असते ते ऐका. (९) 

अर्चन ही पाचवी भक्‍ती असून अर्चन म्हणजे 
देवतार्चन करणे, पण ते शास्त्रोक्त विधीप्रमाणे यथासांग 
केले पाहिजे. (२) 

नाना प्रकारची आसने, पूजेची उपकरणी, वस्त्रे, 
अलंकार-भूषणे यांनी पूजा करावी. मनात मूर्तीचे ध्यान 
करावे आणि तिची मानसपूजा करावी. ही पाचवी भक्‍ती 
आहे. (३) 

देव, ब्राह्मण, अग्नी, साधु-संत, अतिथिअभ्यागत 
यांचे पूजन तसेच यती, ब्रह्मज्ञानी, संत, गाय, यांचे पूजन 
ही पण पाचवी भक्ती जाणावी. (४) 

धातू, मृत्तिका, पाषाण यांच्या मूर्ती तसेच तसबिरी 
व गंधाच्या लेपाने भिंतीवर काढलेल्या उपासनामूर्ती किंवा 
संत यांची पूजा करावी. तसेच आपल्या घरातील देवांचीही 
पूजा करावी. याला पाचवी भक्‍ती म्हणतात. (५) 

सात किंवा नऊ शुभचिह्ले असलेले दगड, शाळिग्राम, 
'चक्रांकित दगडाचे तुकडे, शिवलिंगे, सूर्यकांत, चंद्रकांत 
मणी, शंकराचे बाण, तांदळे व नर्मदेतील गोटे, (६) 

तसेच भैरव, भगवती (देवी), मल्हारी, मुंज्या, नृसिंह, 
बनशंकरी, नाग, निरनिरळ्या प्रकारची देवतांचा छाप असलेली 
नाणी, पंचायतनाची म्हणजे गणेश, सूर्य, शक्‍ती, शिव व विष्णू 
या मुख्य पाच देवतांची पूजा, ही अर्चनभक्‍्ती होय. (७) 


समास ५ दासबोध 





१४२ दशक ४ : 
गणेशशारदाविठलमूर्ती । रंगनाधजगन्नाथतांडबमूर्ती । 
श्रीरंगहनुमंतगरुडमू्ती  । देवतार्चनीं पूजाव्या॥ ८॥ 
मत्छकूर्मवऱ्हाबमूर्ती । नृसिंहवामनभार्गवमूर्ती । 
रामकृष्णहयग्रीवमूती  । देवतार्चनीं पूजाव्या ॥ ९॥ 


केशवनारायणमाधवमूर्ती । गोविंदविष्णुमदसूदनमूर्ती । 
त्रिविक्रमवामनश्रीधर्मूर्ती । रुषीकेश पदानाभि॥ १०॥ 
दामोदरसंकर्षणवासुदेवमूर्ती । 

प्रद्युममअनुरधपुरुषोत्तम मूर्ती । | 
अधोक्षजनारसिंहअच्युतमूर्ती । जनार्दन आणि उपेंद्र ॥ ११॥ 
हरिहरांच्या अनंत मूर्ती । भगवंत जगदात्मा जगदीशमूती । 
शिवशक्तीच्या बहुधा मूर्ती । देवतार्चनीं पूजाव्या ॥ १२॥ 
अश्चत्थनारायेणसूर्यनारायेण । 
ल्ह्र्मीनारायेणत्रिमल्लनारायेण । 

श्रीहरीनारायण आदिनारायण । शेषशाई परमात्मा ॥ १३॥ 
ऐए्या परमेश्वराच्या मूर्ती । पाहों जातां उदंड असती । 
त्यांचे आर्चन करावें भक्‍ती । पांचची ऐसी ॥ १४॥ 
याहिवेगळे कुळधर्म । सोडूं नये अनुक्रम। 
उत्तम अथवा मध्यम । करीत जावें ॥ १५॥ 
जाखमाता  मायराणी । बाळा बगुळा मानविणी। 
पूजा मांगिणी जोगिणी । कुळ्धर्मे करावीं ॥ १६॥ 


नाना तीर्थां क्षेत्रांस जावें । तेथें त्या देवांचें पूजन करावें । 


नाना उपचारीं आर्चाबें । परमेश्वरासी ॥ १७॥ 
पंचामृतें गंधाक्षतें । पुष्पे परिमळद्रव्यें बहुतें । 
धूपदीप असंख्यातें । नीरांजनें कर्पुराचीं ॥ १८॥ 


नाना खाद्य नैवेद्य सुंदर । नाना फळें तांबोलप्रकार। 
दक्षणा नाना आळंकार । दिव्यांबरें बनमाळा॥ १९॥ 
सिबिका छत्र सुखासनें । माहि मेघडंब्रें सूर्यापानें । 
दिंड्या पताका निशाणें । टाळ घोळ मृदांग॥ २०॥ 
नाना वाद्यें नाना उत्साव । नाना भक्तसमुदाब। 
गाती हरिदास सद्भाव । लागल्य भगवंती ॥२१॥ 
वापी कूप सरेवरें। नाना देवाळयें सिखरें। 
राजांगणें मनोहरें । वृंदावनें भुयरी ॥ २२॥ 





गणेश, शारदा, विठ्ठल यांच्या मूर्ती, तसेच रंगनाथ, 
जगन्नाथ, नटराज यांच्या मूर्ती, श्रीरंग, हनुमंत, गरुड 
यांच्या मूर्तीचे पूजम करावे. (८) 

मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, भार्गव यांच्या मूर्ती, 
राम, कृष्ण, हयग्रीव यांच्या मूर्तींचीही पूजा करावी. (९) 

केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णू, मधुसूदन, 
त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, (१०) 

दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 
पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन व उपेंद्र 
यांच्या मूर्ती, (११) 

तसेच हरिहरांच्या अनंत मूर्ती, भगवंत, जगदात्मा, 
जगदीश यांच्या मूर्ती आणि शिवशक्‍्तीच्या बहुविध मूर्ती 
देवतार्चनी पूजाव्या. (१२) 

अश्वत्थनारयण, सूर्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, 
त्रिमल्लनारायण, श्रीहरिनारायण, आदिनारायण, शेषशायी, 
परमात्मा अशा परमेश्वराच्या मूर्ती दिसून येतात. त्यांचे 
अर्चन करणे ही पाचवी भक्तीच आहे. (१३-१४) 

याशिवाय आपल्या घरी जे कुळधर्म जसे चालत 
आले असतील त्यांचे त्याप्रमाणेच पालन करावे. त्यांचा 
अनुक्रम सोडू नये. उत्तम अथवा मध्यम कसेही असोत 
आपण ते करीत जावे. (१५) 

जाखमाता, मायराणी, बाळा, बगुळा, मानविणी, 
मांगिणी, जोगिणी यांची पूजा कुलधर्माप्रमाणे करावी.(१६) 

नाना तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी जावे, तेथे त्या त्या 
देवतेचे पूजन करावे. नाना प्रकारच्या उपचारांनी परमे धराची 
अर्चना करावी. (१७) 

पंचामृते, गंधाक्षता, नाना प्रकारची फुले, सुवासिक 
द्रव्ये, अनेक प्रकारचे धूप-दीप, असंख्य नौरांजने, 
कर्पूराती, नाना खाद्ये, सुंदर नैवेद्य, नाना प्रकारची फळे 
व विड्याचे नाना प्रकार, दक्षिणा, नाना अलंकार, दिव्य 
अशी वस्त्रे, वनमाला, पालख्या, छत्रे, सुखासने, पालखीवर 
धरतात त्या उंच छत्र्या, अब्दागिरी, दिंड्या, पताका, 
निशाणे, टाळ, घोळ, मृदुंग, अनेक प्रकारची वाद्ये देवाला 
अर्पण करावी. अनेक प्रकारचे उत्सव, त्यात एकत्रित 
होणारे भक्तांचे समुदाय आणि हरिदास, भगवंताचे 
गुणानुवाद भगवंतांच्या भक्‍तीत रंगून गाऊ लागतात. 
त्यामुळे आनंद उचंबळून येतो. (१८-२९) 

पाण्याचे आड, विहिरी, सरोवरे, नाना देवालये, त्यांची 
शिखरे, मोठी अंगणे, सुंदर वृंदावने व तळघरे. (२२) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ५ १३ 





मठ मंड्या धर्मशाळा । देवद्वारीं 'पडशाळा। 
नाना उपकर्णे नक्षत्रमाळा । नाना वस्त्र सामग्री॥ २३॥ 


नाना पडदे मंडप चांदोवे । नाना रत्नघोष लोंबती बरवे । 
नाना देवाळई॑ समर्पावे । हस्थी घोडे शक्‍्कटें॥ २४॥ 


आळंकार आणी आळंकारपात्रें । द्रव्य आणी द्रव्यपात्रें। 
अनोदक आणी अन्नोदकपात्रे । नाना प्रकारीची ॥ २५॥ 


बनें. उपवनें पुष्पबाटिका । तापस्यांच्या पर्णकुटिका। 
ऐसी पूजा जगन्नायका । येथासांग समर्पावी ॥ २६॥ 


शुक शासरिक्रा मयोरें। बदकें चक्रवाकें चकोरें। 
कोकिळा चितळें सामरें । देवाळई समर्पावीं ॥ २७॥ 


सुगंधमृगें आणी मार्जरें । गाई म्हैसी वृषभ वानरें। 
नाना पदार्थ आणी लेंकुरें । देवाळई समर्पावीं ॥ २८ ॥ 


काया वाचा & भनें । चित्ते वित्ते जीवें प्राणें। 
सद्धावें भगवंत आर्चनें । या नांव आर्चनभक्ती॥ २९॥ 


ऐसेंचि सद्गुरूचें भजन । करून असावें अनन्य। 
या नांव भगवद्धजन । पांचवी भक्‍ती ॥३०॥ 


ऐसी पूजा न घडे बरवी । तरी मानसपूजा करावी । 
मानसपूजा अगत्य व्हावी । परमेश्वयसी  ॥३१॥ 


मनें भगवंतास पूजावें । कल्पून सर्वही समरपाविं। 
मानसपूजेचें जाणावें । लक्षण ऐसे. ॥३२॥ 


जें जें आपणांस पाहिजे । तें तें कल्पून बाहिजे। 
येणें प्रकारें कौजे । मानसपूजा  ॥ ३३॥ 








मठ, मोठमोठ्या माड्या, अथवा यात्रेच्या वेळी 
बाजारहाट मांडण्यासाठी केलेल्या मंडई, धर्मशाळा, तसेच 
देवद्वारी ओवऱ्या, नाना उपकरणी, नक्षत्रमाला, नाना वस्त्रे 
वगैरे सामग्री, (२३) 
अनेक पडदे, चांदवे, मंडप, लोंबणारे मोत्यांचे रत्नांचे 

घोस, तसेच हत्ती, घोडे, रथ, गाड्या निरनिराळ्या देवालयांना 
अर्पण करावेत. (२४) 
अलंकार आणि ते ठेवण्याच्या पेट्या, द्रव्य आणि ते 
ठेवण्याच्या पेट्या, अन्नोदक आणि त्यासाठी लागणारी 
ताटे, वाट्या, भांडी, पातेली, हंडे, कळशा वगैरे अनेक 
प्रकारची भांडी, देवाला अर्पण करावीत. (२५) 
वने-उपवने, पुष्पबाटिका, फुलबागा, फळबागा, तपस्वी 
लोकांना राहण्यासाठी झोपड्या असे सर्व समर्पण भावाने 
जगन्नायकाला यथासांग अर्पण करून याप्रकारे त्याची 
पूजा करावी. (२६) 
'पोपट, सारिका, मोर, बदके, चक्रवाक, चकोर, 
कोकिळा वगैरे पक्षी आणि चितळ, सांबर याप्रकारची हरणे 
देवालयाला अर्पण करावी. (२७) 
त्याचप्रमाणे कस्तुरीमृग, मांजरे, गाई, म्हशी, बेल, 
वानरे ही जनावरे आणि इतर नाना पदार्थ आणि लेकरे 
देवालयाला अर्पण करावीत. (२८) 
काया, वाचा, मन, चित्त, वित्त म्हणजे पैसा अडका, 

जीव व प्राण थोडक्यात म्हणजे आपले सर्वस्व भगवंताच्या 
चरणी अर्पण करून अंत:करणापासून त्याची पूजा करणे, 
याचे नाव अर्चनभक्‍ती आहे. (२९) 
अशाच प्रकारे श्री सद्गुरूंची पूजा करून त्यांना 
अनन्यभावाने शरण जाणे, याचेही नाव भगवद्‌भजन असून 
तीही पाचवी भक्‍तीच आहे. (३०) 
अशा रीतीने बाह्योपचारांनी चांगली पूजा घडू शकली 

नाही तरी मानसपूजा तरी अगत्य करावी. (३१) 
मनाने भगवंताचे पूजन करावे. मनाने कल्पून 
विविध उपचार आदी सर्व काही त्यास प्रेमाने अर्पण 
करावे. मानसपूजेचे लक्षण हे असे आहे. (३२) 
आपल्याला देवाला जे जे अर्पण करावे अशी इच्छा 
असले, ते ते सर्व मनाने कल्पून त्यांच्या चरणी अर्पण 
करावे. या प्रकारे मानसपूजा अवश्य करावी. (३३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अर्चनभक्तिनाम' समास पाचवा समाप्त. 


.) 


शड 


दशक ४ : समास ६ 


दासबोध 





दशक ४ : 


समास ६ 


वंदनभकक्‍्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । पांचवे भक्‍तीचें लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । साहावी भक्‍ती ॥१॥ 
साहावी भक्ती तें वंदन । करावें देवासी नमन। 
संत साधु आणी सजन । नमस्कारीत जावे ॥२॥ 
सूर्यासि करावे नमस्कार । देवासि करावे नमस्कार। 
सद्गुरूस करावे नमस्कार । साष्टांग भावें. ॥३॥ 
साष्टांग नमस्कारस अधिकारु । नाना प्रतिमा देवगुरु । 
अन्यत्र नमनाचा विचारु । अधिकारें करावा ॥४॥ 
छपन्न कोटी वसुमती । मधे विष्णूमूती असती । 
तयांस नमस्कार प्रीती । साष्टांग घालावे ॥५॥ 
पशुपति श्रीपति आणी गभस्ती । यांच्या दर्शनें दोष जाती । 
तैसाचि नमावा मारुती । नित्य नेमे विशेष ॥६॥ 
श्लोक 


शंकर: शेषशायी च मार्तंडो मारुतिस्तथा । 
एतेषां दर्शनं पुण्य नित्यनेमे विशेषत: ॥ १॥ 


भक्त ज्ञानी आणी वीतरागी । माहानुभाव तापसी योगी । 
सत्पात्रें देखोनि वेगी । नमस्कार घालावे ॥ ७॥ 
वेदज्ञ शास्त्रज्ञ आणी सर्वज्ञ । पंडित पुरणिक आणी विद्ठजन । 
याज्ञिक वैदिक पवित्रजन । नमस्कारीत जावे ॥८॥ 
जेथे दिसती विशेष गुण । तें सद्गुरुचें अधिष्ठान । 
याकारणें तयासी नमन । अत्यादरें करावें ॥९॥ 
गणेश शारदा नाना शक्‍ती । हरिहरांच्या अवतारमूर्ती । 
नाना देव सांगों किती । पृथकाकारें ॥ १०॥ 
सर्व देवांस नमस्कारिलें । तें येका भगवंतास पावलें। 
येदर्थी येक बचन बोलिलें । आहे, तें ऐका॥ ११॥ 
श्लोक 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति॥१॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात पाचव्या 
भक्तीचे लक्षण वर्णन करून सांगितले. आता सावध होऊन 
सहावी भक्‍ती कशी असते ते ऐका. (१) 
वंदन करणे ही सहावी भक्‍ती आहे. म्हणून देवाला 
नमन करावे. संत, साधू आणि सजन यांना नमस्कार करीत 
जावे. (२) 
सूर्याला, देवाला आणि सद्गुरूंना साष्टांगभावाने 
नमस्कार करावा. (३) 
देवांच्या निरनिराळ्या प्रतिमा, देव आणि गुरू यांना 
साष्टांग नमस्कार घालावा, कारण ते त्या अधिकारास पात्र 
आहेत. इतरांना नमस्कार करताना त्यांचा अधिकार, योग्यता 
पाहून यथायोग्य रीतीने करावा. (४) 
पृथ्वीचा विस्तार छप्पन्न कोटी योजने आहे. त्यात 
ठिकठिकाणी विष्णुमूर्ती आहेत. त्यांना अत्यंत प्रेमाने साष्टांग 
नमस्कार करावेत. (५) 
शंकर, विष्णू , सूर्य त्याचप्रमाणे मारुती यांना विशेष 
करून नित्यनेमाने वंदन केले असता, त्यांच्या दर्शनाने 
सर्व दोष नाहीसे होतात. (६) 
भक्त, ज्ञानी, वैराग्यसंपन्न पुरुष, स्वानुभवी ब्रह्मज्ञानी, 
तापसी, योगी आणि श्रेष्ठ व्यक्‍ती पाहून त्यांना तत्काळ 
नमस्कार करावा. (७) 
वेद जाणणारा, शास्त्र जाणणारा, सर्व भूत, भविष्य, 
वर्तमान जाणणारा, विद्वान पंडित, पुरणिक आणि इतर 
विठ्ठजञन, तसेच याज्ञिक, वैदिक आणि पवित्र लोक यांना 
नमस्कार करावा. (८) 
जेथे जेथे काही विशेष गुण दिसून येतील, तेथे सद्गुरूंचे 
अधिष्ठान आहे, असे जाणून त्यांना अत्यंत आदराने नमस्कार 
करावा. (९) 
गणेश, शारदा, नाना शक्‍ती, हरिहरांच्या अवतार मूर्ती 
अशा रीतीने वेगवेगळ्या रूपाने नटलेल्या देवदेवता किती 
आहित ते सांगावे म्हटले तरी पुरे पडणार नाही. (१०) 
सगळ्या देवांना केलेला नमस्कार एका भगवंतालाच 
पोहोचतो. या अर्थाचे एक वचन आहे, ते ऐका.(११) 
अर्थ--आकाशातून पडलेले पाणी ज्याप्रमाणे समुद्राला 
जाऊन मिळते, त्याप्रमाणे सर्व देवांना केलेला नमस्कार 
केशवाला जाऊन पोहोचतो. (१) 


दासबोध 


याकारणें सर्व देवांसीं । नमस्कारावें अत्यादरेंसी । 
अधिष्ठान मानितां, देवांसी । परम सौख्य वाटे॥ १२॥ 


देव देवाची अधिष्ठानें । सत्पात्रें सद्गुरूंची स्थानें । 
याकारणें नमस्कार करणें । उभय मार्गी ॥१३॥ 


नमस्कारे लीनता घडे । नमस्कारें विकल्प मोडे। 
नमस्कारे सख्य घडे । नाना सत्पात्रासी ॥ १४॥ 


नमस्कारें दोष जाती । नमस्कारें अन्याय क्ष्मतीं। 
नमस्कारें मोडली जडतीं । समाधानें ॥१५॥ 


सिसापरता नाहीं दंड । ऐसें बोलती  उदंड। 
याकारणें अखंड । देव भक्त वंदाबे॥ १६॥ 


नमस्कारें कृपा उचंबळे । नमस्कारें प्रसन्नता प्रबळे। 
नमस्कारें गुरुदेव बोळे । साधकांवरी . ॥ १७॥ 


निशेष करितां नमस्कार । नासती दोषांचे गिरिवर। 
आणी मुख्य परमेश्वर॥ कृपा ककी. ॥१८॥ 


नमस्कारे पतित पावन । नमस्कारें संतांसी शरण। 
नमस्कारें जन्ममरण । दुरी दुहहावे  ॥ १९॥ 


परम अन्याय करूनि आला । आणी साष्टांग नमस्कार घातला । 
तरी तो अन्याये क्ष्मा केला । पाहिजे श्रेष्ठी ॥ २०॥ 


याकारणें नमस्कारापरतें । आणीक नाहीं अनुसरतें। 
नमस्कारें प्राणीयातें । सदबुद्धि लागे ॥२९॥ 


नमस्कारास वेचावें नलगे । नमस्कारास कष्टावें नलगे । 
नमस्कारास कांहींच नलगे । उपकर्ण सामग्री ॥२२॥ 


नमस्काराऐसें नाहीं सोपें । नमस्कार करावा अनन्यरूपें। 
नाना साधनीं साक्षपें । कासया सिणावें ॥ २३॥ 


दशक ० : 











समास ६ १४५ 

म्हणून सर्व देवांना अत्यंत आदराने नमस्कार 
करावेत. सर्वांच्या ठिकाणी एका भगवंताचेच अधिष्ठान 
आहे हे जाणून त्या भावाने देवांना नमस्कार केला 
असता, आपल्याला परम सौख्य वाटते. (१२) 

सर्व देवांच्या ठिकाणी भगवंताचे अधिष्ठान आहे 
आणि सर्व संतसजनांच्या ठिकाणी सद्गुरूंचे वास्तव्य 
आहे, हे जाणून देवदेवतांना आणि सत्पात्र संतसजनांना 
नमस्कार करावा. (१३) 

नमस्काराने अंगी नम्रता येते. नमस्काराने मनातील 
शंका नाहीशी होते, नमस्कारामुळे निरनिराळ्या संतसजनांशी 
मैत्री, सख्य होते. (१४) 

नमस्कारामुळे दोष नाहीसे होतात. आपल्या हातून 
एखादा अन्याय घडला असला तरी ज्या व्यक्तीबाबत तो 
घडला असेल, त्या व्यक्तीस नमस्कार केला असता ती 
व्यक्‍ती क्षमा करते. नमस्कारामुळे दुभंगलेली मने परत 
जोडली जातात. बिघडलेले संबंध सुधारतात आणि 
समाधान लाभते. (१५) 

मस्तक नमविण्यासारखे दुसरे प्रायश्चित्त नाही, असे 
पुष्कळांनी म्हटले आहे. मस्तक नमवून देव व भक्तांना 
अखंड वंदन करावे. (१६) 

वंदन केल्याने त्यांच्या अंत:करणातील कृपा उचंबळून 
येते. नमनाने ते अत्यंत प्रसन्न होतात आणि अशा 
नमस्कारामुळे साधकांवर सद्‌गुरू कृपा करतात. (१७) 

निष्काम भावनेने नमस्कार केला असता पापांचे 
पर्वत नष्ट होतात आणि मुख्य म्हणजे परमेश्वर कृपा 
करतो. (१८) 

नमस्कारामुळे पतित असेल तो पावन होतो. मन:पूर्वक 
नमस्कार करून संतांना शरण जावे म्हणजे त्यांच्या कृपेने 
जन्ममरणाच्या चक्रातून कायमची सुटका होते. (१९) 

फार मोठा अपराध करून जरी एखाद्याने येऊन 
साष्टांग नमस्कार घातला, तर श्रेष्ठ पुरुषाने त्या अपराध्यास 
त्याच्या अन्यायाची क्षमा केली पाहिजे. (२०) 

म्हणून नमस्कारासारखे अनुसरण्यास योग्य असे 
दुसरे साधन नाही. नमस्काराच्या योगे मनुष्याच्या ठिकाणी 
सद्बुद्धी उत्पन्न होते. (२१) 

नमस्कारासाठी काही खर्च करावा लागत नाही. 
काही कष्ट करावे लागत नाहीत. इतर उपकरणे वा 
सामग्री असे काहीच लागत नाही. (२२) 

नमस्कारासारखा सोपा दुसरा उपाय नाही. मात्र तो 
नमस्कार अनन्यभावाने केला पाहिजे. इतर नाना साधनांचे 
कष्ट करून कशाला शिणावे ? (२३) 





१४६ दशक ४ : समास ७ दासबोध 
साधक भावें नमस्कार घाली । साधकाने अनन्यभावाने नमस्कार केला की त्याची 
त्याची चिंता साधूस लागली । काळजी त्या साधूस लागते आणि मग तो त्याला अगदी 
सुगम पंथें नेऊन घाली । जेथील तेथें ॥ २४॥ सोप्या मार्गाने थेट भगवंतापर्यंत पोहोचवितो. (२४) 


याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ । नमस्कारें बोळती वरिष्ठ। 
येथे सांगितली परष्ट । साहावी भक्ती ॥ २५॥ 





म्हणून नमस्कार श्रेष्ठ साधन आहे. त्यायोगे वरिष्ठ 
म्हणजे भगवंत आणि सद्‌गुरू आपल्याकडे आकर्षित 
होतात. याप्रकारे येथे सहावी वंदनभक्ती स्पष्ट करून 
सांगितली आहे. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' वंदनभक्तिनाम' समास सहाबा समाप्त. 


दशक ४ : 


3५) 


समास ७ 


दास्यभक्‍ती 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । साहवें भक्‍तीचें लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । सातवी भक्ती ॥१॥ 
सातवें भजन तें दास्य जाणावें । पडिलें कार्य तितुकें करावें । 
सदा सन्निधचिे असावें । देवद्वारीं ॥२॥ 


देवांचे वैभव सांभाळावें । न्यूनपूर्ण पडोंचि नेदावें। 
चढते वाढतें वाढवावे । भजन देवाचे ॥३॥ 


भंगली देवाळयें करावीं । मोडलीं सरोवरें बांधाबीं। 
सोफे धर्मशाळा चालवावीं । नूतनचि कार्ये ॥४॥ 


नाना रचना जीर्ण जर्जर । त्यांचे करावे जीर्णोद्धार। 
पडिलें कार्य तें सत्वर । चालवित जावें. ॥५॥ 
गज रथ तुरंग सिंहासनें । चौकिया सिबिका सुखासनें। 
मंचक डोल्हारे विमाने । नूतनचि करावी ॥६॥ 
मेघडंब्रे छत्रे चामरें। सूर्यापानें निशाणें अपारें। 
नित्य नूतन आत्यादरें। सांभाळित जावी ॥ ७॥ 





नाना प्रकारीचीं यानें । बैसावयाची उत्तम स्थानें। 
बहुविध  सुवर्णासनें । येत्रें करीत जावीं ॥८॥ 
भुबनें कोठड्या पेट्या मांदुसा । 
रांझण कोहळीं घागरी बहुवसा । 


संपूर्ण द्रव्यांश ऐसा । अति येत्रें करावा॥ ९॥ 


श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात सहाव्या 
वंदनभक्‍्तीचे वर्णन झाले. आता सावध होऊन सातवी 
भक्ती कोणती ते ऐकावे. (१) 
सातवे भजन ही दास्यभक्ती जाणावी. या भक्‍तीत 
जे पडेल ते देवाचे काम करावे लागते व सदासर्वदा 
जवळच देवद्ठारी असावे लागते. (२) 
देवाचे वैभव आपण सांभाळावे. त्यात काही उणे 
पडूच देऊ नये. तसेच ते दिवसेंदिवस वाढेल असा 
प्रयतन जरूर करावा. (३) 
जुन्या पडक्या देवाल्यांचा जीर्णोद्धार करावा, मोडलेली 
सरोवरे परत चांगली बांधावी. सोपे, ओसऱ्या, धर्मशाळा 
ही नवीनच कार्ये हाती घ्यावी. (४) 
जी जुनी बांधकामे मोडकळीस आली असतील 
त्यांचे जीर्णोद्धार करावेत. जे काम पडेल ते ताबडतोब 
करीत जावे. | (५) 
हत्ती, रथ, घोडे, सिंहासने, चौरंग, इतर सुखासने, 
मंचक, डोलारे, विमाने सर्व नवीनच करावीत. (६) 
मेघडंबऱ्या, छत्रे, चामरे, अबदागिऱ्या, अपार निशाणे, 
नित्य नूतन वाटतील अशी अत्यंत आदराने सांभाळीत 
जावे. (७) 
नाना प्रकारची वाहने, बसण्यासाठी उत्तम जागा, 
अनेक प्रकारची सोन्याची आसने वगैरे प्रयत्नपूर्वक 
करत जावी. (८) 
घरे, कोठड्या, पेट्या, पेटारे, रांजण, कोहळी 
(दुध्या भोपळा वगैरे कोरून त्यात द्रव्य भरण्याची 
केलेली भांडी) अनेक घागरी, अशा मूल्यवान वस्तू 
देवासाठी अत्यंत प्रयत्नपूर्वक कराव्यात. (९) 


दासबोध 


भुयेरी तळघरें आणी विवरें। नाना स्थळें गुप्त द्वारें! 
अनघ्ये वस्तूंची भांडारे । येत्रें करीत जावीं॥ १०॥ 


आळंकार भूषणें दिव्यांबरें। नाना रत्ने मनोहरें । 
नाना धातु सुवर्णपात्रें । येत्लें करीत जावीं॥ ११॥ 


पुष्पवाटिका नाना वनें। नाना तरुवरांची बनें। 
पावती करावीं जीवने । तया वृक्षांसी ॥१२॥ 


नाना पशूंचिया शाळा । नाना पक्षी चित्रशाळा । 
नाना वाद्यें नाट्यशाळा । गुणी गायेक बहुसाल ॥ १३॥ 


स्वयंपाक गृहें भोजनशाळा । सामग्रीगृहें धर्मशाळा । 
निद्रिस्तांकारणें पडशाळा । विशाळ स्थळें ॥ १४॥ 


नाना परिमळद्रव्यांची स्थळें । नाना खाद्यफळांचीं स्थळें। 
नाना स्सांचीं नाना स्थळें । येत्रें करीत जावी ॥ १५॥ 


नाना वस्तांची नानास्थानें । भंगली करावीं नूतनें। 
देवाचें वैभव वचनें । किती म्हणौनि बोलावें ॥ १६॥ 


सर्वा ठाई॑ अति सादर । आणी दास्यत्वासहि तत्पर । 
कार्यभागाचा विसर । पडणार नाहीं. ॥१७॥ 


जयंत्या पर्वे मोहोत्साव । असंभाव्य चालबी वैभव । 


जें देखतां स्वर्गाचे देव । तटस्त होती. ॥ १८॥ 
ऐसें वैभव चालवावें । 
आणी नीच दास्यत्वहि करावें । 
पडिले प्रसंगीं सावध असावें । सर्वकाळ ॥१९॥ 


जें जें कांहीं पाहिजे । तें तें तत्काळचि देजे। 
अत्यंत आवडी कीजे । सकळ सेवा ॥२०॥ 


चरण क्षाळणें स््रानें आच्मनें । गंधाक्षतें बसनें भूषणे । 
आसनें जीवनें नाना सुमनें । धूप दीप नेवेद्य॥ २१॥ 


शयेनाकारणें उत्तम स्थळें । जळें ठेवावी सुसीतळें। 
तांबोळ गायनें रसाळें । रागरंगें करावीं ॥२२॥ 


परिमळद्रव्ये आणी फुलेलें। नाना सुगंधेल तेलें। 
खाद्य फळें बहुसालें । सन्निधचि असावीं ॥ २३॥ 


दशक ४ : 





समास ७ १४७ 


अनेक ठिकाणी भुयारे, तळघरे आणि बोगदे, नाना 
ठिकाणी गुपतद्वारे यांची योजना करून मूल्यवान वस्तूंची 
भांडारे प्रयत्नपूर्वक करावी. (१०) 
देवासाठी दागिने, भूषणे, अत्यंत दिव्य मौल्यवान 
वस्त्रे, नाना मनोहर रत्ने, नाना धातूंची आणि सोन्याचीही 
पात्रे भांडी खटपटीने मिळवावी. (११) 
देवासाठी पुष्पवाटिका, नाना वने, निरनिरळ्या वृक्षांच्या 
बागा वगैरे त्या त्या वृक्षांना पाणी देण्याची व्यवस्था करून 
'फळतील, फुलतील असे पाहावे. (१२) 
निरनिराळ्या पशूंसाठी तबेले, पागा, अनेक प्रकारचे 
पक्षी, अनेक चित्रांचा संग्रह (चित्रशाळा), नाना वाद्ये, 
नाट्यशाळा व पुष्कळ गुणी गायक, (१३) 
स्वयंपाकघरे, भोजनालये, कोठारे, धर्मशाळा, 
झोपण्यासाठी ओक्ऱ्या, प्रशस्त मोठमोठ्या बांधाव्यात.( १४) 
अनेक प्रकारच्या सुवासिक वस्तू ठेवण्यासाठी 
जागा, नाना खाद्य पदार्थ साठवून ठेवण्यासाठी स्थळे, 
नाना पातळ पदार्थ साठवून ठेवण्याची व्यवस्था प्रयत्नपूर्वक 
करावी. (१५) 
नाना वस्तूंचा संग्रह करण्यासाठी असलेली स्थळे, 
मोडकळीस आली असतील, तर ती नवीन करून घ्यावीत. 
देवाचे वैभव शब्दांनी किती वर्णन करावे ? (१६) 
सर्वांशी अतिआदरपूर्वक वागावे. पडेल ते काम 
करण्याविषयी तत्पर असावे. पण देवालयाच्या कार्याचा 
विसर पडू देऊ नये. (१७) 
जयंत्या, पर्वकाल, महोत्सव अशा असंभाव्य थाटाने 
करावे की, ते पाहून स्वर्गातील देवांनीही तटस्थ व्हावे.(१८) 
असे देवांचे वैभव वाढवावे आणि हलक्‍्यांत हलके 
कामही तत्परतेने करावे. वेळप्रसंगी जे काम पडेल ते 
करण्याविषयी सदासर्वकाळ तत्पर असावे. (१९) 
देवाच्या सेवेसाठी ज्या ज्या गोष्टींची आवश्यकता 
असेल त्या त्या तत्काळ पुरवाव्यात. अत्यंत आवडीने सर्व 
सेवा करावी. (२०) 
पाय धुणे, स्रान, आचमन, गंधाक्षता, वस्त्रे, भूषणे, 
आसने, प्यावयाचे पाणी, निरनिराळ्या प्रकारची फुले, धूप- 
दीप, नैवेद्य इत्यादींची व्यवस्था करावी. (२१) 
शयन करण्यासाठी उत्तम शेजघरे, गार पिण्याचे पाणी, 
तांबूल यांची व्यवस्था करावी. रसाळ गायनाने उत्सवात 
रंग भरावा. (२२) 
सुवासिक द्रव्ये आणि अत्तरे, नाना सुगंधी तेले, 
खाद्यपदार्थ, नाना प्रकारचीं फळे, हाताशीच ठेवावीत.(२३) 


१४८ 


दशक ४ : 


समास ८ दासबोध 





सडे संमार्जनें करावीं । उदकपात्रें उदकें भरावीं। 
वसनें प्रक्षाळून आणावीं । उत्तमोत्तमें ॥ २४॥ 


सकळांचें करावें पारपत्य । आल्याचे करावें आतित्य । 
ऐसी हे जाणावी सत्य । सातवी भक्‍ती ॥ २५॥ 


वचनें बोलावीं करुणेची । नाना प्रकारें स्तुतीचीं । 
अंतरें निवती सकळांचीं । ऐसे वदावे. ॥२६॥ 


ऐसी हे सातवी भक्ती । निरोपिळी  येथामती। 
प्रत्यक्ष न घडे तरी चित्तीं । मानसपूजा करावी ॥ २७॥ 


ऐसें दास्य करावें देवाचें । 
येणेंचि प्रकारें सद्गुरूचें । 


प्रत्यक्ष न घडे तरी मानसपूजेचें । करित जावें ॥ २८॥ 





सडासंमार्जन करावे, पाण्याची भांडी स्वच्छ पाण्याने 
भरून ठेवावी. उत्तमोत्तम वस्त्रे स्वच्छ धुऊन आणावी.(२४) 
सगळ्यांचा आदरसत्कार करावा, जे जे कुणी 
येईल त्याचा पाहुणचार करावा. अशा प्रकारे सेवा करणे 
ही सातवी भक्‍ती आहे. (२५) 
सर्वांशी नम्रतेने बोलावे. सर्वांची गोड बोलून 
स्तुती करावी. सर्वांच्या अंत:करणास सुख होईल, असे 
बोलावे. (२६) 
या प्रकारे यथामती येथे सातव्या भक्तीचे वर्णन 
केले आहे. हे सर्व दास्य, ही सर्व सेवा प्रत्यक्ष घडत 
असेल तर उत्तमच; पण प्रत्यक्ष घडत नसेल तर मनात 
तरी करवी. (२७) 
याप्रकारे देवाचे दास्य करावे व तसेच सद्गुरूंचेही 
करावे. प्रत्यक्ष घडत नसेल तर निदान मानसपूजेत तरी 
ते जरूर करवे. (२८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' दास्यभक्तिनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ४ : 


(3 
समास ८ 


सख्यभक्तिनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । सातवे भक्तीचे लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । आठवी भक्ती ॥१॥ 


देवासी परम सख्य करावें । प्रेम प्रीतीनें बांधावें। 
आठवें भक्‍तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें. ॥२॥ 


देवास जयाची अत्यंत प्रीती । आपण वर्तावें तेणें रीतीं । 
येणें करितां भगवंतीं । सख्य घडे नेमस्त ॥ ३॥ 


भक्ति भाव आणी भजन । निरूपण आणी कथाकोर्तन । 
प्रेमळ भक्तांचे गायन । आवडे देवा ॥४॥ 


आपण तेसेंचि वर्तावें । आपणासि तेंच आवडावें। 
मनासारिखें होतां स्वभावें । सख्य घडे नेमस्त ॥ ५॥ 


देवाच्या सख्यत्वाकारणें । आपलें सौख्य सोडून देणें । 
अनन्यभावें जीवें प्राणें । शरीर तेंहि वेंचावें॥ ६॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात सातव्या 
भक्तीचे लक्षण वर्णन केले. आता सावध होऊन आठवी 
भक्ती कशी असते ते ऐका. (१) 
देवाशी परम सख्य करवे. त्याला प्रेमाने बांधून 
ठेवावे हे आठव्या भक्तीचे लक्षण आहे. (२) 
देवाला ज्या गोष्टीबद्दल अत्यंत प्रीती असेल, त्याच 
गोष्टी आपण कराव्या, त्याला आवडेल असेच आपण वागावे; 
असे केल्याने निश्चितपणे भगवंताशी सख्य घडते. (३) 
भक्ती, भाव आणि भजन तसेच अध्यात्माचे 
निरूपण व कथा-कोर्तन, प्रेमळ भक्तांचे गायन हे सर्व 
देवाला आवडते. (४) 
देवाला आवडेल असेच आपण वागावे. त्याला जे 
आवडते तेच आपल्यालाही आवडावे. असे आपण 
त्याच्या मनासारखे वागू लागलो म्हणजे साहाजिकच 
निश्चितपणे सख्य होते. (५) 
देवाचे सख्य घडावे अशी मनापासून तळमळ 
असेल तर आपल्या सुखाचा विचार आपण सोडून दिला 
पाहिजे, अनन्यभावाने जीव, प्राण एवढेच नव्हे, तर हे 
शरीरही त्याच्या चरणी समर्पण करावे. (६) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ८ १४९ 





सांडून आपलम संसारवेथा । करित जावी देवाची चिंता । 
निरूपण कौर्तन कथा वार्ता । देवाच्याचि सांगाव्या ॥ ७॥ 


देवाच्या सख्यत्वासाठी । पडाव्या जिवल्गांसी तुटी । 
सर्व अर्पावे सेवटीं । प्राण तोहि वेचावा॥ ८॥ 


आपुले आवघेंचि जावें । परी देवासी सख्य रहावें। 
ऐसी प्रीती जिवें भावें । भगवंती लागावी ॥९॥ 


देव म्हणिजे आपुल्त्र प्राण । प्राणासी न करावें निर्वाण । 
परम प्रीतीचे लक्षण । तें हें ऐसें असें ॥ १०॥ 


ऐसें परम सख्य धरितां । देवास ल्मगे भक्ताची चिंता । 
पांडब लाखाजोहरीं जळतां । विवद्धारें काढिळे॥ ११॥ 


देव सख्यत्वें राहे आपणांसी । 
तेंतों वर्म आपणाचि पासीं । 
आपण वचनें बोलावी जेसी । तैसीं येती पडसादें॥ १२॥ 


आपण असतां अनन्यभावें । देव तत्काळचि पावे। 
आपण त्रास घेतां जीवें । देवहि त्रासे ॥१९३॥ 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌॥ (गीता) 


जैसे जयाचे भजन । तैसाचि देवहि आपण। 
म्हणौन हें आवघे जाण । आपणाचि पासी ॥ १४॥ 


आपुल्या मनासारिखें न घडे । तेणें गुणें निष्ठा मोडे । 
तरी गोष्टी आपणांकडे । सहजचि आली ॥१५॥ 


मेघ चातकावरी वबोळेना । तरी चातक पालटेना। 
चंद्र वेळेसि उगवेना । तऱही चकोर अनन्य॥ १६॥ 


ऐसें असावें सख्यत्व । विवेकें धरावें सत्व। 
भगवंतावरीलळ ममत्व । सांडूंचि नये ॥ १७॥ 





आपल्या प्रपंचाची काळजी करणे सोडून द्यावे व 
भगवंताचेच चिंतन करावे. देवांच्याच निर्गुण स्वरूपाचे 
निरूपण करावे, सगुणाच्या कथा, वार्ता सांगाव्या. (७) 

देवाशी सख्य व्हावे अशी खरीच तळमळ असेल 
तर वेळप्रसंगी सर्व सुहृदांचा त्याग करावा लागला तरी 
त्याची तयारी असायला हवी. भगवंताच्या चरणी सर्वस्व 
अर्पावे; एवढेच नव्हे तर आपला प्राणही त्याच्या चरणी 
समर्पण करण्याची तयारी असावी. (८) 

आपले सर्व काही गेले तरी चालेल, पण भगवंताशी 
सख्य मात्र कायम टिकून राहिले पाहिजे, अशी जीवाभावाची 
प्रीती भगवंताविषयी उत्पन्न होणे आवश्यक आहे.(९) 

देव म्हणजे जणू आपला प्राण! त्याच्या वियोगाची 
कल्पनाही आपणास सहन होता कामा नये, अशी अत्यंत 
उत्कट प्रीती त्याच्या ठिकाणी उत्पन्न व्हायला हवी. ह्यालाच 
परम प्रेम म्हणतात. (१०) 

असे परम सख्य जडले को त्या भक्ताची चिंता 
भगवंतास लागते. पांडवांचे असे परम सख्य होते, म्हणूनच 
ते लाक्षागृहात जळून जाण्याचा प्रसंग आला असता भगवंतांनी 
भुयाराच्या मार्गाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. (११) 

देवाने आपल्याशी सख्यत्वाने राहावे, अशी इच्छा 
असेल तर त्याचे रहस्य आपल्यापाशीच आहे. आपण जे 
शब्द ज्या प्रकारे बोलतो, त्याचा प्रतिध्वनी त्याच प्रकारे 
आपल्याला ऐकू येतो. (१२) 

आपला भाव जर अनन्य असेल तर देवही आपल्याला 
तो तत्काळ पावतो. पण आपल्याला त्याचा त्रास वाटत 
असेल, तर देवही त्रासतो. (१३) 

अर्थ--जे लोक ज्याप्रकारे मला भजतात. त्यांना 
मी त्याच प्रकारे भजतो. 

ज्याचे भजन ज्या प्रकारचे असेल, त्याप्रमाणे देव 
त्याला तसाच प्रतिसाद देतो. म्हणून हे सर्व आपल्या भावनेवरच 
अवलंबून असते. (१४) 

आपल्या मनासारखी एखादी गोष्ट झाली नाही, तर 
त्यामुळे भगवंतावरील निष्ठा जर ढळत असेल तर सहजच 
दोष आपलाच आहे हे जाणून घ्यावे. (१५) 

एखादे वेळी मेघाने कृपा करून वृष्टी केली नाही 
तरी चातकाचे मन पालटत नाही. चंद्र वेळेबर उगवला 
नाही, तरी चकोराचे त्याच्या ठिकाणी जे अनन्य प्रेम असते, 
ते रतिभरही कमी होत नाही. भगवंतावर आपले असे अनन्य 
प्रेम असणे आवश्यक आहे. (१६) 

सख्यत्व असावे तर असे असावे. कुठल्याही प्रसंगी 
विवेक करून धैर्य धारण करावे. भगवंतावरील प्रेम कुठल्याही 
प्रसंगांत ढळू देऊ नये. (१७) 


१५८० दशक ४ : 


सखा मानावा भगवंत । माता पिता गण गोत। 
विद्या लक्ष्मी धन वित्त । सकळ परमात्मा ॥ १८॥ 


देवावेगळें कोणी नाहीं । ऐसें बोलती सर्वहि। 
परंतु त्यांची निष्ठा कांहीं । तैसीच नसे ॥१९॥ 


म्हणौनि ऐसें न करावें । सख्य तरी खरेंचि करावें । 
अंतरी सुदृढ धरावें । परमेश्वरयसी  ॥२०॥ 


आपुलिया मनोगताकारणें । देवावरी क्रोधास येणें। 
ऐसीं नव्हेत किं लक्षणें । सख्यभक्तीची ॥२१॥ 


देवाचें जें 
इच्छेसाठीं 


मनोगत । तेंचि आपुलें उचित। 
भगवंत । अंतरूं नये कौ ॥२२॥ 


देवाचे इच्छेने वर्तावें । देव करील तें मानावें। 
मग सहजचि स्वभावें । कृपाळु देव) ॥ २३॥ 


पाहतां देवाचे कृपेसी । मातेची कृपा कायेसी। 
माता वधी बाळकासी । विपत्तिकाळी ॥ २४॥ 





देवें भक्त कोण वधिल्म । कधीं देखिला ना ऐकिला। 
शरणागतांस देव जाला । बज्नपंजरु ॥२५॥ 


देव भक्तांचा कैवारी । देवे पतितांसी तारी । 
देव होये साहाकारी । अनाथांचा ॥२६॥ 


देव अनाथांचा कैपक्षी । नाना संकटांपासून रक्षी । 
धांबिन्नला  अंतरसाक्षी । ग्जेंद्राकारणें ॥ २७॥ 


देव कृपेचा सागरु । देव करुणेचा जळधरु। 
देवासि भक्तांचा विसरु । पडणार नाही. ॥२८॥ 


देव प्रीती राखों जाणे । देवासी करावें साजणें। 
जिवलगें आवीं पिसुणें । कामा न येती ॥२९॥ 


सख्य देवाचें तुटेना । प्रीति देवाची बिटेना। 
देव कदा पालटेना । शरणागतांसी ॥३०॥ 





समास ८ दासबोध 
भगवंतास आपला सखा मानावा. एवढेच नव्हेतर आपले 
माता, पिता, आप्तस्वकोय, विद्या, लक्ष्मी, धन, वित्त इत्यादी 
सर्व काही भगवंतच आहे, अशी दुढ भावना असावी.(१८) 
सर्व लोक तोंडाने बोलताना म्हणतात की, देवाशिवाय 
माझे कोणीच नाही, परंतु त्यांची तशी दुढ निष्ठा मात्र नसते.(१९) 
म्हणून आपण मात्र असे करू नये. देवाशी सख्य 
करावयाचे ते अंत:करणापासून करावे. आपण आपल्या 
अंत:करणात भगवंताला अगदी दुढपणे धरून ठेवावे.(२०) 
जरा आपल्या मनासारखे काही घडले नाही की, देवावर 
क्रोध करायचा, हे काही सख्यभक्तीचे लक्षण नाही.(२१) 
देवाच्या इच्छेने जे जे घडते, ते आपल्या हिताच्या 
दृष्टीने अगदी योग्यच असते अशी दुढ निष्ठा असावी. 
आपली इच्छा पूर्ण झाली नाही, या क्षुल्लक कारणावरून 
देवावरील प्रेमात अंतर पडू देऊ नये. (२२) 
देवाच्या इच्छेप्रमाणे वागावे. देव जे जे करील ते 
मनःपूर्वक समाधानाने मान्य करावे. असे केले असता देव 
सहजच कृपाळू स्वभावाचा असल्याने प्रसन्न होऊन कृपेचा 
वर्षाव करतो. (२३) 
देवाची कृपा पाहता मातेची कृपा अगदी क्षुल्लक 
आहे. संकटकाळ आला असता, आई स्वार्थासाठी स्वत:च्या 
बालकाचाही वध करते. (२४) 
पण देवाने कुठल्या भक्ताचा कधी वध केला आहे, 
असे कधी ऐकण्यात किंवा पाहण्यातही नाही. उलट शरण 
आलेल्या भक्तांचे रक्षण करण्यासाठी देव वजनाच्या 
पिंजऱ्यासारखा बनतो. (२५) 
देव हा भक्तांचा कैवारी आहे. तो पतितांचा उद्धार 
करतो. दीन दुबळ्यांना, अनाथांना तो साहाय्य करतो.( २६) 
देव अनाथांचा कैवारी असून त्यांचे नाना संकटांतून 
रक्षण करतो. तो अंतरसाक्षी असल्याने हृदयातील भाव 
तत्काळ जाणतो. म्हणूनच त्याने गजजेंद्राचा धावा ऐकून 
तत्काळ तेथे धाव घेतली व त्याची मुक्तता केली. (२७) 
देव हा कृपेचा सागर आहे. करुणेचा मेघ आहे. 
त्याला आपल्या भक्तांचा कधीच विसर पडत नाही.( २८) 
प्रीतीचे रक्षण कसे करावे, हे फक्त देवच जाणतो, 
म्हणून देवाशीच सख्य करावे. ज्यांना आपण जिवलग समजतो, 
ते सर्व देहाचे संबंधी आप्तस्वकीय स्वार्थी असतात. आपल्या 
संकटाचे वेळी ते कुणी उपयोगी पडू शकत नाहीत.(२९) 
एकदा देवाशी सख्य जोडले कौ ते कधी तुटत 
नाही, कारण देवाचे प्रेम कमी होत नाही. जे देवास शरण 
जातात, त्यांचा देव कधीही त्याग करीत नाही. (३०) 


दासबोध 


म्हणौनि सख्य देवासी करावें । हितगुज तयासी सांगावें । 
आठवे भक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसे. ॥३१॥ 


दशक उ : 


जैसा देव तैसा गुरु । शास्त्री बोलिल्ञ हा विचारु । 
म्हणौनसख्यत्वाचा प्रकारु । सद्गुरुसीं असावा ॥ ३२॥ 





समास ९ १५८१९ 

म्हणून सख्य देवाशीच करावे. आपल्या मनातील 
गुप्त गोष्टी देवापाशीच सांगाव्या. आठव्या भक्तीचे लक्षण 
हे असे आहे. (३१) 

जसा देव तसाच सद्‌गुरू असे शास्त्रांत सांगून 
ठेवले आहे. म्हणून ज्याप्रमाणे भगवंताशी सख्य जोडावे 
तसेच सद्गुरूशी सख्य जोडणे आवश्यक आहे. (३२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सख्यभक्तिनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक ४ : 


(1) 


समास ९ 


आत्मनिवेदनभकक्‍्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । आठवे भक्तीचें लक्षण। 


आतां ऐका सावधान । भक्ति नवमी ॥९॥ 
नवमी निवेदन जाणावें । आत्मनिवेदन  करावें। 
तेही सांगिजेळ स्वभावें । प्रांजळ करूनि ॥२१२॥ 


ऐका निवेदनाचें लक्षण । देवासि वाहावे आपण। 
करावें तत्वविवरण । म्हणिजे कळे ॥३॥ 


मी भक्त ऐसें म्हणावें । आणी विभक्तपणेंचि भजावें। 
हे. आवघेंचि जाणावें । विलक्षण ॥४॥ 


लक्षण असोन बिलक्षण । ज्ञान असोन अज्ञान। 


भक्त असोन विभक्तपण | तें हें ऐसें. ॥५॥ 
भक्तम्हणिजे विभक्त नव्हे । 
आणि विभक्त म्हणिजे भक्त नव्हे । 
बिचारेंबिण कांहींच नव्हे, समाधान ॥६॥ 


तस्मात्‌ विचार करावा । देव कोण तो वोळखावा । 
आपल्मआपणशोध घ्यावा । अंतर्यामी ॥ ७॥ 


मी कोण ऐसा निवाडा । पाहों जातां तत्वझाडा । 
विचार कारितां उघडा । आपण नाहीं ॥८॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात आठव्या 
भक्तीचे निरूपण केले. आता सावध होऊन नववी 
भक्ती कोणती, ते ऐका. (१) 
नवव्या भक्तीला निवेदनभक्‍्ती म्हणतात. यात 
आत्मनिवेदन करावयाचे असते. तेही कसे करावे, हे 
स्वाभाविक रीतीने स्पष्ट करून सांगतो. (२) 
निवेदनाचे लक्षण असे आहे. यात आपण स्वतःला 
देवास समर्पण करावे. ते कसे करावयाचे ते तत्त्वविवेचनाने 
कळते. (३) 
मी भक्‍त असे म्हणायचे आणि विभक्तपणे देवाला 
भजायचे हे सर्वच अयोग्य आहे. (४) 
लक्षण असून लक्षणहीन म्हणावे. ज्ञान असून अज्ञान 
आहे असे म्हणणे आणि भक्‍त असून विभक्तपणे राहाणे 
हे सर्वच काही विलक्षण व विपरीत आहे. (५) 
जो विभक्त नाही, त्यालाच भक्‍त म्हणता येईल. 
आणि जो विभक्त आहे तो भक्‍त असू शकत नाही. या 
विरोधाभासाचे समाधान विचाराशिवाय होणार नाही.(६) 
म्हणून साधकाने विचार करावा, देव कोणाला 
म्हणायचे ते ओळखावे ब *मी कोण' असा आपला 
आपणही अंतर्मुख वृत्ती करून अंत:करणात शोध 
घ्यावा. (७) 
'*मी कोण?' याचा निवाडा करू लागल्यावर 
एकेका तत्त्वाचा निरास करीत गेले की, शेवटी प्रकृतीचाही 
निरास होतो आणि मग 'मी' म्हणून कुणी उरतच नाही. 
ज्याला आपण *मी म्हणतो' त्याचे अस्तित्वच नाही, हे 
विवेकाने कळून येते. (८) 


१५२ 





तत्वें तत्व जेव्हां सरे। तेव्हां आपण कैंचा उरे। 
आत्मनिवेदन येणें प्रकारें। सहजचि जालें ॥९॥ 


तत्वरू्प सकळ भासे । विवेक पाहातां निरसे। 
प्रकतिनिरासें आत्मा असे । आपण कैंचा ॥१०॥ 


येक मुख्य परमेश्वरु । दुसरी प्रकृति जगदाकारु । 
तिसरा आपण कैंचा चोरु । आणिला मधें ॥११॥ 


ऐसें हें सिद्धचि असतां । नाथिली लागे देहअहंता । 
परंतु विचारें पाहों जातां । कांहींच नसे ॥१२॥ 


पाहाता  तत्वबिवंचना । पिंडब्रह्मांडतत्वरचना । 
विश्वाकारें वेक्ती नाना । तत्वें विस्तारली ॥ १३॥ 


तत्वें साक्षत्वें बोसरतीं । साक्षत्व नुरे आत्मप्रचिती । 
आत्मा असे आदिअंतीं । आपण कैंचा ॥ १४॥ 


आत्मा एक स्वानंदघन । आणी अहमात्मा हे वचन। 
तरी मग आपण कैंचा भिन । उरला तेथें ॥१५॥ 


सोहं हंसा हें उत्तर । याचें पाहावें अर्थांतर । 
पाहतां आत्मयाचा विचार । आपण कैंचा तेथें ॥ १६॥ 


आत्मा निर्गुण निरंजन । तयासी असावें अनन्य । 
अनन्यम्हणिजे नाहीं अन्य । आपण कैंचा तेथें ॥ १७॥ 


आत्मा म्हणिजे तो अटद्टेत । जेथें नाहीं क्वैताद्वेत। 
तेथें मीपणाचा हेत । उडेळ कैंचा ॥१८॥ 


दशक ४ : 





दासबोध 


समास ९ 


जे तत्त्व ज्यातून झाले त्यात त्याचा विवेकाने लय 
करीत गेले कौ सर्वच प्रकृतीचा निरास होतो म्हणजे मूळ 
मायाही उरत नाही. मग मी म्हणणाराही उरत नाही. केवळ 
एकमेव सच्चविदानंदस्वरूपच उरते. हे जेव्हा कळून येते 
तेव्हा सहजच ' आत्मनिवेदन' होते. (९) 

जे दृश्य विश्व आहे ते पांचभौतिक आहे, याचा 
विवेक करून एकेका तत्त्वाचा निरास करीत गेले की, 
शेवटी प्रकृतोचाही निरास होतो ब फक्त आत्मा शिल्लक 
राहतो व मग आपण म्हणजे आत्मा हे कळून येते. (१०) 

मुख्य तत्त्वे दोन मानली तर एक म्हणजे परमेश्वर 
म्हणजे शिव, दुसरी जगाच्या रूपाने भासणारी प्रकृती. ही 
दोनच मूल तत्त्वे असताना त्यात 'मी' हा तिसरा चोर 
कोठून आणला ? (११) 

याप्रमाणे विचाराने हे सर्व सिद्ध झाले असता लटकी 
*मी देह ही बुद्धी' उगीच मागे लागली आहे; पण तत्त्वविचार 
केल्यावर *मी ' चे अस्तित्वच राहात नाही. (१२) 

तत्त्वविवेचन करू लागल्यावर एका तत्त्वातून दुसरे 
तत्त्व कसे झाले हे कळते व पिंड-ब्रह्मांड रचना कशी 
झाली व विश्वाकार, नाना व्यक्‍ती, यांच्या रूपाने नाना तत्त्वे 
म्हणजे पंचमहाभूतादीच कशी विस्तार पावली आहेत, हे 
कळून येते. (१३) 

याप्रमाणे विवेक करू लागल्यावर आपण तत्त्वांहून 
भिन्न साक्षी आहोत हे कळते. ही जाणीव झाली की तत्त्वे 
ओसस्तात. पुढे जेव्हा आत्मानुभव, आत्मप्रचीती येते, तेव्हा 
एकमेव सच्चिदानंद स्वरूपाशिवाय दुसरे साक्षित्वही उरत 
नाही. आदि-अंती फक्त एक आत्माच आहे, हे कळल्यावर 
'मी' शिल्लकच राहात नाही. (१४) 

एक आत्माच स्वानंदघन असून ' अहमात्मा ' म्हणजेच 
मी तो आत्माच आहे, असा अनुभव आल्यावर तेथे आपण 
म्हणून भिन्न कुणी कसा उरेल? (१५) 

'*सोहं हंसा' हे 'मी कोण' या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे. 
याच्या अर्थाचा सखोल विचार केल्यावर आणि आत्म्यासंबंधी 
विचार केल्यावर कळून येते की जेथे आत्म्याशिवाय अन्य 
काही नाहीच, तेथे आपण, आपले अस्तित्वच कुठे शिल्लक 
राहते ? (१६) 

आत्मा निर्गुण निरंजन आहे. त्याच्याशी अनन्य असावे. 
याचा अर्थच असा होतो की तेथे अन्य म्हणजे दुसरा कुणी 
नाहीच. मग तेथे आपण म्हणजे ' मी ' राहातोच कोठे ?(१७) 

आत्मस्वरूपात द्वैत तर नाहीच पण अद्वैतही उरत नाही. 
जेथे हवैताद्वैतही नाही, तेथे ज्याला एकत्व किंवा भिन्नत्व 
भासते, तो 'मी' च तेथे उस्त नाही. (१८) 


दासबोध 


दशक ४ : 


समास ९ १५३ 





आत्मा पूर्णत्वें परिपूर्ण । जेथें नाहीं गुणागुण। 
निखळ निर्गुणीं आपण । कोण कैंचा ॥१९॥ 


त्वंपद तत्पद असिपद । निरसुनि सकळ भेदाभेद । 
वस्तु ठाईंची अभेद । आपण कैंचा ॥२०॥ 


निरसितां जीवशिवउपाधी । जीवशिवचि कैंचे आधीं। 
स्वरूपीं होतां दुढबुद्धी। आपण कैंचा ॥२१॥ 


आपण मिथ्या साच देव । देव भक्‍त अनन्यभाव। 
या वचनाचा अभिप्राब । अनुभवी जाणती॥ २२॥ 


समाधान| 
॥२३॥ 


या नांब आत्मनिवेदन । ज्ञानियांचे 
नवमे भक्तीचें लक्षण । निरोपिलें 


पंचभूतांमध्यें आकाश । सकळ देवांमध्यें जगदीश । 
नवविधा भक्तीमध्ये विशेष । भक्ति  नवमी॥ २४॥ 


नवमी भक्ति आत्मनिवेदन । न होतां न चुके जन्ममरण । 
हें वचन सत्य प्रमाण । अन्यथा नव्हे  ॥२५॥ 


ऐसी हे नवविधा भक्ती । केल्या पाविजे सायोज्यमुक्‍्ती । 
सायोज्यमुक्‍्तीस कल्पांती । चळण नाही. ॥२६॥ 


तिहीं मुक्‍तींस आहे चळण । सायोज्यमुक्‍्ती अचळ जाण । 
त्रैलोक्यास होतां निर्वाण । सायोज्यमुक्ती चळेना ॥ २७॥ 





आत्मा हा पूर्णत्वाने परिपूर्ण असतो. तेथे गुण, 
अगुण दोन्हींचा अभाव असतो. तो निखळ निर्गुण 
असतो. सर्वत्र एक आत्माच परिपूर्ण असून येथे दुसरे 
काही नसतेच, तर अशा परिस्थितीत आपण म्हणजे मी 
म्हणणारा तेथे असेलच कसा ? (१९) 

'त्वंपद' म्हणजे तू. 'तत्पद' म्हणजे ते ब्रह्म आणि 
' असि' पद म्हणजे आहेस. 'तू ते ब्रह्म आहेस ' याप्रमाणे 
निदिध्यासन करता करता निदिध्यासन करणाराच जेव्हा 
ब्रह्मरूप होऊन जातो, तेव्हा सगळे भेद व अभेदाचेही 
निरसन होते व एक आत्मवस्तूच राहते. तेथे 'मी' चे 
अस्तित्वच कसे राहील? (२०) 

एका परब्रह्माशिवाय अन्य वस्तूच नाही. विद्या या 
उपाधीमुळे त्यालाच *शिव' संज्ञा प्राप्त होते, तर अविद्या 
उपाधीमुळे 'जीव' संज्ञा प्राप्त होते, दोन्ही उपाधींचे 
निरसन केल्यावर जीवशिवच राहात नाहीत. केवळ 
एकच एक ब्रह्मच राहते व तेच सर्वांचे स्वरूप आहे. 
याप्रमाणे आपल्या स्वरूपाविषयीचे ज्ञान दृढ झाले म्हणजे 
* आपण' म्हणजे 'मी' म्हणून कुणी राहात नाही. (२१) 

म्हणून आपण ज्याला “मी ' म्हणतो, तो देहाभिमानी 
मिथ्या ठरतो आणि देव म्हणजे पूर्णत्वाने परिपूर्ण 
आत्माच केवळ सत्य आहे हे कळून येते. म्हणजे देव 
व भक्‍त म्हणजे शिव व जीव तत्त्वतः एकच परब्रह्मरूपी 
आहेत, असा अनुभव ज्यांना साक्षात होतो, तेच या 
वचनांचा अभिप्राय जाणतात. (२२) 

या स्वात्मानुभवालाच आत्मनिवेदन म्हणतात. यायोगे 
ज्ञानी लोकांना समाधान प्राप्त होते. याप्रमाणे येथे नवव्या 
' आत्मनिवेदन' भक्तीचे लक्षण सांगितले आहे. (२३) 

पंचमहाभूतांमध्ये आकाश श्रेष्ठ, सर्व देवांमध्ये 
जगदीश श्रेष्ट त्याप्रमाणे नवविधा भक्‍तींमध्ये ही नववी 
भक्ती श्रेष्ठ आहे. (२४) 

जोपर्यंत ही नववी आत्मनिवेदन भक्‍ती म्हणजेच 
स्वात्मानुभव प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत जन्ममरणांतून 
सुटका होऊ शकत नाही. श्रीसमर्थ म्हणतात की, माझे 
हे वचन सत्य, प्रमाण मानावे. हे खोटे मानू नये. (२५) 

अशा प्रकारे नवविधाभक्ती केली असता सायुज्य 
मुक्‍ती प्राप्त होते. एकदा सायुज्यमुक्‍ती प्राप्त झाली की, 
ती कल्यपांतीही नष्ट होत नाही. (२६) 

एकंदर मुक्‍ती चार आहेत. त्यांतील पहिल्या तिन्ही 
मुक्‍तींचा नाश होतो. पण सायुज्यमुक्‍ती मात्र अविनाशी 
आहे. त्रैलोक्याचा नाश झाला तरी सायुज्यमुकतीचा नाश 
होत नाही. (२७) 


१५४ 


आवघीया चत्वार मुक्‍ती । वेदशास्त्रें बोलती । 
तयांमध्ये तीन नासती । चौथी ते अविनाश॥ २८॥ 


पहिली मुक्‍ती ते स्वलेकता । दुसरी ते समीपता। 
तिसरी ते स्वरूपता । चौथी सायोज्यमुक्ती ॥ २९॥ 


ऐसिया चत्वार मुक्‍ती । भगवद्धजनें प्राणी पावती । 
हेंचि निरूपण प्रांजळ श्रोतीं । सावध पुढें परिसावें ॥ ३०॥ 


दशक ४ : समास १० 





दासबोध 


वेदशास्त्रांनी एकूण चार मुक्‍ती वर्णन केल्या 
आहेत. त्यामध्ये पहिल्या तीन नाश पावतात. पण चौथी 
मुक्‍ती सायुज्यता ही अविनाशी आहे. (२८) 
सलोकता ही पहिली मुक्‍ती होय. समीपता ही 
दुसरी मुक्‍ती असून स्वरूपता ही तिसरी मुक्‍ती आहे, तर 
सायुज्यमुक्‍ती ही चौथी मुक्‍ती होय. (२९) 
भगवद्‌्भजनाने या चार मुक्‍ती साधकांना प्राप्त 
होतात. या चारी मुक्‍्तींचे प्रांजळ वर्णन पुढल्या समासात 
करीत आहे. ते श्रोत्यांनी सावध होऊन ऐकावे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मनिवेदनभक्तिनाम' समास नववा समाप्त. 


.] 


दशक ४ : समास १० 
मुक्तिचतुष्टय 


॥ श्रीराम ॥ 


मुळीं ब्रह्म निराकार तेथें स्फूर्तिरप अहंकार। 
तो पंचभूतांचा विचार । ज्ञानदशकीं बोलिला ॥ १॥ 


तो अहंकार वायोरूप । तयावरी तेजाचें स्वरूप। 
तया तेजाच्या आधारें आप । आवर्णोदक दाटलें ॥ २॥ 


तया आवर्णोदकाच्या आधारें।॥ धा धरिली फणिबरें। 
वरती छपन्न कोटी विस्तारें। बसुंधय हे ॥३॥ 


इयेवरी परिघ सप्त सागर । मध्य मेरु माहां थोर। 
अष्ट दिग्पाळ तो परिवार । अंतरें वेष्टित राहिला॥ ४॥ 


तो सुवर्णाचा माहां मेरु । पृथ्वीस तयाचा आधारु । 
चौऱ्यांसी सहस्त्र विस्तार । रुंदी तयाची ॥५॥ 


उंच तरी मर्यादेवेगळा । भूमीमधें सहस्र सोळा । 
तया भोवता वेष्टित पाळा । ल्रेकालेक पर्वताचा ॥ ६॥ 


तया ऐलिकडे हिमाचळ । जेथें पांडड गळाळे सकळ। 
धर्म आणि तमाळनीळ । पुढें गेले ॥७॥ 


जेथें जावया मार्ग नाहीं । मार्गी पसरळे माहा अही । 
सितसुखें सुखावले तेहि । पर्वतरूप भासती ॥८॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात, मुळात ब्रह्म निराकार आहे. तेथे 
“बहु स्याम्‌' हे मूळ स्फुरण उत्पन्न झाले. हाच अहंकार 
होय. यातूनच पुढे पंचमहाभूते निर्माण झाली. यासंबंधीचा 
विचार ज्ञानदशकात सांगितला आहे. (१) 

तो अहंकार वायुरूप असतो. त्यातून तेजतत्त्वाचे 
स्वरूप प्रगटते. त्या तेजाच्या आधाराने आप म्हणजे 
जलतत्त्व व्यक्‍त होऊन ते पाण्याच्या, समुद्राच्या रूपाने 
सर्वत्र भरून राहाते. त्या समुद्राच्या आधाराने शेषाने 
पृथ्वी आपल्या मस्तकावर धारण केली आहे. पृथ्वीचा 
विस्तार छप्पन कोटी योजनेइतका आहे. (२-३) 

तिच्याभोवती सात सागरांचा वेढा असून मध्ये 
महाथोर असा मेरू पर्वत आहे. अष्ट दिक्पालांचा परिवार 
या अंतराला वेढून त्याचे रक्षण करतो. (४) 

महामेरू पर्वत सुवर्णाचा असून पृथ्वीला त्याचाच 
आधार आहे. त्याची रुंदी चौऱ्याऐंशी सहस्र योजने आहे.(५) 

त्याच्या उंचीला तर मर्यादाच नाही. पृथ्वीच्या आत 
तो सोळा सहस्र योजने गेलेला आहे. त्याच्याभोवती 
लोकालोक पर्वताचा वेढा आहे. (६) 

त्याच्या अलीकडे जेथे सर्व पांडव मृत्युमुखी 
पडले, तो हिमाचल पर्वत आहे. फक्त धर्मगज आणि 
श्रीकृष्ण हे दोघेच फक्त पुढे गेले. (७) 

तेथे जायचा मार्ग नाही. मार्गात महाप्रचंड साप 
सर्वत्र पसरलेले आहेत. तेथील थंडीमुळे तेही सुखावले 
आहेत. ते पर्वतरूपच वाटतात. (८) 


दासबोध 


दशक ४ : समास १० 


१५५ 





तया ऐलिकडे सेवटीं जाण । बद्रिकाश्रम बद्रिनारयण । 
तेथें माहां तापसी निर्वाण । देहत्यागार्थ जाती ॥९॥ 


तया ऐलिकडे बद्रिकेदार । पाहोन येती ल्ाहानथोर। 
ऐसा हा अवघा विस्तार । मेरुपर्वताचा  ॥ १०॥ 


तया  मेरुपर्वतापाठारीं । तीन श्ृंगे विषमहारी। 
परिबारें राहिले तयावरी । ब्रह्मा विष्णु महेश॥ ११॥ 


ब्ुह्मशुंग तो पर्वताचा । विष्णुशृंग तो मर्गजाचा। 
शिवश्रृंग तो स्फटिकाचा । कैळास नाम त्याचें ॥ १२॥ 


बैकुंठ नाम विष्णुशृंगाचें । सत्यल्लरेक नाम ब्रह्मथृंगाचें। 
अमरावती इंद्राचे । स्थळ खालतें. ॥१३॥ 


तेथें गण गंधर्व लोकपाळ । तेतिस कोटी देव सकळ। 
चौदा ल्क सुवर्णाचळ । वेष्टित राहिले ॥१४॥ 


तेथें कामधेनूचीं खिल्गरें। कल्पतरूचीं बनें अपारें। 
अमृताची सरोवरें । ठाई ठाई उचंबळतीं ॥ १५॥ 


तेथें उदंड चिंतामणी । हिरे परिसांचिया खाणी । 
तेथें सुवर्णमये धरणी । लखलखायमान ॥ १६॥ 


परम रमणीये फांकती किळा । नवरत्नाचिया पाषाणसिळा। 
तेथे अखंड हरुषवेळा । आनंदमये ॥ १७॥ 


तेथें अमृताची भोजनें । दिव्य गंधें दिव्य सुमनें। 


अष्ट नायका गंधर्वगायनें । निरंतर ॥९१८॥ 
तेथें तारुण्य बोसरेना । रोगव्याधीहि असेना) 
वृधाप्य आणी मरण येना । कदाकाळीं ॥१९॥ 


तेथें येकाहूनि येक सुंदर । तेथें येकाहूनि येक चतुर। 
धीर उदार आणी शूर । मर्यादेवेगळे  ॥ २०॥ 


तेथें दिव्यदेह ज्योतिरूपें । बिद्युल्यतेसारिखीं स्वरूपें। 
तेथें येश कोौर्ति प्रतापे । सिमा सांडिली ॥२९॥ 


ऐसें तें स्वर्गभुबन । सकळ देवांचें वस्तें स्थान । 
तया स्थळाचें महिमान । बोलिजे तितुकें थोडें॥ २२॥ 











त्यांच्याही अलीकडे अगदी शेवटी बद्रिकाश्रम 
बद्रिनारयण ही स्थाने आहेत. तेथे महान तपस्वी लोक 
निर्वाणकाळी देहत्याग करण्यासाठी जातात. (९) 
त्याच्याही अलीकडे बद्रिकेदार असून त्याच्या 
दर्शनासाठी लहानथोर सर्वच जातात. असा हा सर्व 
मेरुपर्वताचा विस्तार आहे. (१०) 
त्या मेरुपर्वताच्या पठारावर वाकड्या रेषेत तीन 
पर्वतशिखरे आहेत. तेथे परिवारासह ब्रह्मा, विष्णू, महेश 
हे तीन देव राहतात. (११) 
ब्रह्मशुंग हा साध्या दगडाचा आहे. विष्णुशुंग 
पर्वतशिखर पाचूचे आहे तर शिवशृंग हे पर्वतशिखर 
स्फटिकाचे असून त्याचे नाव कैलास आहे. (१२) 
विष्णुशृंगाचे नाव वैकुंठ असून ब्रह्मशृंगाचे नाव 
सत्यलोक असे आहे. त्याच्या खालती इंद्राचे अमरावती 
हे स्थळ आहे. (१३) 
तेथे गण, गंधर्व, लोकपाल, तेहतीस कोटी देव 
आणि ससस्वर्ग व सप्तपाताल हे चौदा लोक त्या 
सुवर्णाच्या पर्वतास वेढून राहिले आहेत. (१४) 
तेथे कामधेनूंचे कळप आहेत. कल्पतरूंची अपार 
वने आणि अमृताची ठायी ठायी उचंबळणारी सरोवरे 
आहेत. (१५) 
तेथे असंख्य चिंतामणी आहेत. हिऱ्यांच्या व 
'परिसाच्या खाणी आहेत व तेथील जमीन सर्व लखलखणाऱ्या 
सोन्याची आहे (१६) 
ज्याचे परम रमणीय तेज सर्वत्र फाकत आहे अशा 
नवरलांच्या पाषाणशिळा तेथे आहेत. तेथे अखंड आनंदमय 
वातावरण असते. (१७) 
तेथे अमृताचे भोजन असते, दिव्य गंध, दिव्य 
फुले यांची लयलूट असते. तसेच अष्टनायिका व गंधर्व 
यांचे गायन निरंतर चालू असते. (१८) 
तेथे तारुण्य कधी ओसरत नाही, व्याधी असत नाही 
आणि वृद्धपणा व मरणही कधी येतच नाही. (१९) 
तेथे राहणारे लोक एकापेक्षा एक सुंदर, एकापेक्षा 
एक चतुर, धीर, उदार आणि अत्यंत शूर असतात.(२०) 
तेथील रहिवाशांचे देह दिव्य ज्योतिरूप असतात. 
विजेप्रमाणे लखलखीत त्यांचे स्वरूप असते आणि 
त्यांचे यश आणि प्रताप हे असीम असतात. (२१) 
ते स्वर्गभभुवन, सर्व देवांचे वसतिस्थान असून त्या 
स्थळाची थोरवी वर्णन करावी तेवढी थोडीच आहे.(२२) 


१५६ दशक ४ 


येथें ज्या देवाचें भजन करावें । तेथें ते देवलेकीं राहावें। 
स्वलेकता मुक्‍तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें. ॥२३॥ 


लोकीं राहावें ते स्वलोकता । समीप असावें ते समीपता। 
स्वरूपचि व्हावें ते स्वरूपता । तिसरी मुक्‍ती ॥ २४॥ 


देवस्वरूप जाल्त्र देही । श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी नाहीं । 
स्वरूपतेचे लक्षण पाहीं । ऐसे असे ॥२५॥ 


सुकृत आहे तों भोगिती । सुकृत सरतांच ढकलून देती । 
आपण देव ते असती । जैसे तैसे ॥२६॥ 


म्हणोनि तिनी मुक्ति नासिवंत । सायोज्यमुक्ति ते शाश्वत । 
तेंहि निरोपिजेळ सावचित्त । ऐक आतां. ॥२७॥ 


ब्रह्मांड नासेल कल्पांती । पर्बतासहित जळेल क्षिती । 
तेव्हां अवघेच देव जाती । मां मुक्ति कैंच्या तेथें॥ २८॥ 


तेव्हां निर्गुण परमात्मा निश्चळ । निर्गुण भक्ति तेहि अचळ। 
सायोज्यमुक्ती ते केवळ । जाणिजे ऐसी ॥२९॥ 


निर्गुणीं अनन्य असतां । तेणें होये सायोज्यता । 
सायोज्यता म्हणिजे स्वरूपता । निर्गुण भक्ती ॥ ३०॥ 


सगुण भक्ति ते चळे। निर्गुण भक्तिते न चळे। 
हें अवघें प्रांजळ कळे । सद्गुरु केलियां ॥३१॥ 


: समास १० 








'दासबोध 


या मृत्युलोकात असताना ज्या देवतेची उपासना माणूस 
करतो, त्या देवतेच्या लोकांत तो मृत्यूनंतर जाऊन राहतो. 
स्वलोकता मुक्तीचे लक्षण हे असे आहे. (२३) 

त्या देवतेच्या लोकांत जाऊन राहणे याला स्वलोकता 
म्हणतात. समीप असावे यास समीपता मुक्‍ती म्हणतात. 
त्या देवतेचे स्वरूप प्रात होऊन राहाणे याला स्वरूपता 
मुक्‍ती म्हणतात. ही तिसरी मुक्‍ती आहे. (२४) 

त्याला विष्णूचे रूप मिळाले तरी त्यास श्रीवत्स, 
कौस्तुभ मणी व लक्ष्मी यांची प्राप्ती होत नाही. स्वरूपता 
मुक्तीचे लक्षण हे अशा प्रकारचे आहे. (२५) 

पुण्याचा साठा असेपर्यंत त्या त्या लोकांतील भोग 
भोगावयास मिळतात. पुण्याचा पूर्ण क्षय झाला की तेथून 
ढकलून देतात. मात्र त्या लोकांतील देव तेथे तसेच 
पूर्वीप्रमाणेच असतात. (२६) 

म्हणून या तिन्ही मुक्‍ती नाशिवंत आहेत. सायुज्यमुक्‍ती 
ही अविनाशी आहे. ते कसे ते आता सांगतो. चित्त 
सावध ठेवून ऐकावे. (२७) 

कल्पांती ब्रह्मांडाचा नाश होतो. पर्वतासहित भूमी 
जळून जाईल तेव्हा सगळे देवही जातात. तेव्हा मग 
तेथल्या मुक्‍ती कशा राहणार? (२८) 

याप्रमाणे कल्पांत जरी ओढवला तरी निर्गुण 
निश्चळ परमात्मा जशाच्या तसाच असतो. तो नाहीसा 
होत नाही. त्याचप्रमाणे निर्गुण भकक्‍तीही अचलच असते. 
तिचाही नाश होत नाही. सायुज्यमुक्‍ती ही केवळ शाश्वत 
असते, हे जाणून घ्यावे. (२९) 

निर्गुण परमात्म्याशी अनन्य असणे हीच सायुज्यता 
होय. सायुज्यता म्हणजे स्वस्वरूपता. तिलाच निर्गुण 
भक्‍ती म्हणतात ३०) 

सगुण भक्ती चळते, निर्गुणभक्ती कधीही चळत 
नाही. हे काय रहस्य आहे, हे सद्गुरू केल्यावर स्पष्टपणे 
कळून येते. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मुक्तिचतुष्टयनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक चौथा समाप्त. 


() 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास ९ १५७ 





दशक पाचवा : मंत्रांचा 


दशक ५ : 


समास ९ 


गुरुनिश्‍चय 


॥ श्रीराम ॥ 


जय जय जी सद्गुरु पूर्णकामा । 
परमपुरुषा आत्मयारामा । 
अनुर्वाच्य तुमचा महिमा । वर्णिला नवचे ॥१॥ 


जें बेदांस सांकडें। जें शब्दांसि कानडें। 
तें सत्शिष्यास रोकडें। अलभ्य लाभे ॥२॥ 


जें योगियांचें निजवर्म । जें शंकराचे निजधाम। 
जें विश्रांतीचे निजविश्राम । परम गुह्य अगाध ॥३॥ 


तें ब्रह्म तुमचेनि योगें । स्वयें आपणचि होईजे आंगें। 
दुर्घट संसाराचेनि पांगे । पांगिजेना सर्वथा ॥ ४॥ 


आतां स्वामिचेनि लडिवाळपणें । गुरुशिष्यांचीं लक्षणें । 
सांगिजेती तेणें प्रमाणें । मुमुक्षे शरण जावें ॥५॥ 


गुरु तों सकळांसी ब्राह्मण । जऱ्हीं तो जाला क्रियाहीन। 
तरी तयासीच शरण । अनन्यभावें असावें ॥६॥ 


अहो या ब्राह्मणाकारणें । आवतार घेतल्म नारायेणें। 
विष्णूने श्रीवत्स मिरवणें । तेथें इतर ते किती ॥७॥ 


ब्राह्मणवचनें प्रमाण । होती शूद्रांचे ब्राह्मण । 
धातुपाषाणीं देवपण । ब्राह्मणाचेनि मंत्रे ॥८॥ 
मुंजीबंधनेंबिरहित ॥। तो शूद्रचि निश्रांत। 


द्विजन्मी म्हणोनि सतंत । द्विज ऐसें नाम त्याचें ॥९॥ 


सकळांसि पूज्य ब्राह्मण । हे मुख्य वेदाज्ञा प्रमाण । 
बेदविरहित तें अप्रमाण । अप्रिये भगवंता ॥ १०॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात, हे सदुरुराया, तुमचा जयजयकार 
असो! तुम्ही पूर्णकाम आहात, तुम्हीच परमे श्वर आहात! 
व सर्वांच्या हृदयात असणारे आत्मस्वरूप आत्मारामही 
तुम्हीच आहात! तुमचा महिमा अनिर्वचनीय आहे, म्हणून 
त्याचे वर्णन करता येणे शक्‍य नाही. (१) 

जे वेदांना कळण्यासही कठीण, ज्याचे वर्णन 
शब्दाने करता येत नसल्याने जे दुर्बोध आहे, अशा 
आत्मतत्त्वाचा अलभ्य लाभ तोही तुम्ही सत्शिष्याला 
साक्षात करून देता. (२) 

जे योग्यांचे परम रहस्य आहे, जे शंकराचे राहण्याचे 
ठिकाण आहे, जेथे विश्रांतीला विश्राम मिळतो असे जे 
अगाध परम गुह्य असे ब्रह्म ते तुमच्या कृपेच्या योगाने 
सत्शिष्य स्वत:च होतो व अशा रीतीने तो ब्रह्मरूप 
झाला म्हणजे दुर्घट अशा संसाराच्या योगाने कधीही बद्ध 
होत नाही. (३-४) 

वक्त्याचे हे वचन ऐकून श्रोते त्यांना विनंती 
करतात की, स्वामींनी आता लडिवाळपणाने गुरुशिष्यांची 
लक्षणे अशा प्रकारे वर्णन करावीत की, ती ऐकून 
मुमुक्षूंना तत्काळ सद्गुरूस शरण जाता यावे. (५) 

तेव्हा स्वामी सांगतात की, सर्व वर्णांना ब्राह्मणच 
गुरुस्थानी आहे. म्हणून तो जरी क्रियाहीन झाला तरी 
अनन्यभावाने त्यालाच सर्वांनी शरण जावे. (६) 

अहो, या ब्राह्मणांसाठीच नारायणांनी अवतार घेतला ! 
प्रत्यक्ष श्रीविष्णू ब्राह्मणाचे चरणचिह्ृ श्रीवत्स आपल्या 
वक्ष:स्थलावर धारण करतात, तेथे इतरांची काय कथा ? (७) 

ब्राह्मणाचे वचन प्रमाण मानले जाते. त्याच्या 
वचनाच्या योगे शूद्रही ब्राह्मणाच्या योग्यतेस चढतात. 
ब्राह्मणांनी मंत्रोच्चार केला की धातू अथवा पाषाण यांच्या 
ठिकाणीही देवत्व येते. (८) 

जो ब्राह्मण मौंजीबंधनाविरहित असतो, तो निःसंशय 
शूद्र समजावा. मौंजीबंधनामुळे ब्राह्मणाचा दुसर्‍यांदा जन्म 
होत असतो, म्हणूनच त्याला द्विज म्हणतात. (९) 

सर्व वर्णांना ब्राह्मण पूज्य आहे, अशी मुख्य वेदाज 
असून ती प्रमाण मानावी. जे वेदविरहित असते, ते अप्रमाण 
असते आणि ते भगवंतालाही अप्रिय असते. (१०) 


१५८ दशक ५ : 


ब्राह्मणीं योग याग व्रतें दाने । ब्राह्मणी सकळ तीर्थाटणें । 
कर्ममार्ग ब्राह्मणाबिणें । होणार नाही. ॥११॥ 


ब्राह्मण वेद मूर्तिमंत । ब्राह्मण तोचि भगवंत। 
पूर्ण होती मनोरथ । विप्रवाक्येंकरूनी ॥ १२॥ 


ब्राह्मणपूजनें शुद्ध वृत्ती । होऊन, जडे भगवंतीं। 
ब्राह्मणतीर्थ उत्तम गती । पावती प्राणी ॥१३॥ 


लक्षभोजनीं पूज्य ब्राह्मण । आन यातिसी पुसे कोण। 
तरी भगवंतासि भाव प्रमाण । येर चाड नाहीं ॥ १४॥ 


असो ब्ाह्मणा सुरवर वंदिती । तेथें मानव बापुडें किती । 
जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगदंद्य ॥ १५॥ 


अंत्येज शब्दज्ञाता बरबा । परी तो नेऊन काये करावा । 
ब्राह्मणासत्रिध पुजावा । हें तों न घडे कीं॥ १६॥ 


जें जनाबेगळें केलें। तें बेदें अव्हेरिळें। 
म्हणोनि तयासी नाम ठेविलें पाषांड मत ॥ १७॥ 


असो जे हरिहरदास । तयास ब्राह्मणी विस्वास । 
ब्राह्मणभजनें बहुतांस । पावन केलें ॥१८॥ 


ब्राह्मणें पाविजे देवाधिदेवा । 
तरी किमर्थ सद्गुरु करावा । 
ऐसें म्हणाल तरी निजठेवा । सद्गुरुविण नाहीं ॥ १९॥ 





स्वधर्मकर्मी पूज्य ब्राह्मण । परी ज्ञान नव्हे सदगुरुविण। 
ब्रह्मज्ञान नस्तां सीण । जन्ममृत्य चुकेना ॥ २०॥ 


सद्गुरुविण ज्ञान कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं। 
अज्ञान प्राणी प्रवाही । बाहातचि गेळे ॥२९॥ 


ज्ञानविरहित जें जें केलें। तें तें जन्मासि मूळ जालें। 
म्हणौनि सद्गुरूचीं पाऊले । सुद्दढ धरावी ॥ २२॥ 


जयास बाटे देव पाहावा । तेणें सत्संग धरावा। 
सत्संगेबिण देवाधिदेवा । पाविजेत नाहीं. ॥२३॥ 


नाना साधनें बापुडीं । सद्गुरुविण करिती वेडीं। 
गुरुकृपेविण कुडकुडीं । वे्थचि होती. ॥ २४॥ 





समास १९ दासबोध 
ब्राह्मणामुळेच योग, याग, व्रते, दाने, सर्व तीर्थयात्रा 
आदी सफळ होते. ब्राह्मणांशिवाय कर्ममार्ग टिकूच 
शकत नाही. (११) 
ब्राह्मण हे मूर्तिमंत वेदच जाणावेत. एवढेच नव्हे, 
तर ब्राह्मण म्हणजे साक्षात्‌ भगवंत अशी भावना असावी. 
त्यांच्या वाक्‍यांमुळे सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. (१२) 
ब्राह्मणांचे पूजन केले असता चित्तवृत्ती शुद्ध होऊन 
ती भगवंतांच्या ठिकाणी जडते. ब्राह्मण हे तीर्थरूप असल्याने 
त्यांच्यायोगे प्राण्यांना उत्तम गती प्राप्त होते. (१३) 
लक्षभोजनात जेवण्याचा अधिकार ब्राह्मणांनाच 
आहे. तेथे दुसर्‍यांना कोण विचारतो ? परंतु भगवंत भावाचे 
भुकेले असतात. त्यांना इतर गोष्टींची पर्वा नसते. (१४) 
असो. श्रेष्ठ देवही ब्राह्मणांना वंदन करतात तेथे 
बिचाऱ्या मानवांची काय कथा ? ब्राह्मण मूढमती असला 
तरी तो जगद्‌वंद्य आहे. (१५) 
एखादा अंत्यज उत्तम शब्दज्ञान असला तरी तो 
उपयोगाचा नाही. ब्राह्मणाच्या बरोबरीने त्याची पूजा 
करता येणार नाही. (१६) 
लोकरीतीला सोडून काही केले, तर ते वेद मान्य करीत 
नाहीत. म्हणून त्याला पाखंड असे म्हणण्यात येते. (१७) 
असो. जे हरीचे व हराचे भक्‍त असतात, त्यांचा 
ब्राह्मणांवर विश्वास असतो. ब्राह्मणांची सेवा केल्याने 
अनेकजण पावन झाले आहेत. (१८) 
जर तुम्ही असे म्हणाल की, ब्राह्मणाची सेवा केल्याने 
देवाधिदेवाची प्राप्ती होते, तर सदुरू कशासाठी करावा ? 
तर याचे उत्तर असे कौ, आपले खरे धन जे स्वरूपसाक्षात्कार 
त्याची प्राप्ती सदुरूशिवाय होऊ शकत नाही. (१९) 
स्वधर्मकर्मांत ब्राह्मण पूज्य असला तरी सदुरूशिवाय 
ज्ञानाची प्राप्ती होत नाही आणि ब्रह्मज्ञान झाल्याशिवाय 
जन्ममरणपरंपरेतून सुटका होत नाही. (२०) 
सदुरूशिवाय ज्ञानाची प्राप्ती कधीही होणार नाही. 
आणि ज्ञानप्राप्ती ज्यांना होत नाही, ते अज्ञानी प्राणी 
जन्ममृत्यूच्या प्रवाहात वाहतच जातात. (२९) 
मोक्षासाठी ज्ञानविरहित जे जे उपाय केले जातात, 
ते जन्मालाच कारण ठरतात. म्हणून ज्ञानप्राप्तीसाठी सदुरूंची 
पावले सुदृढ धरावीत. (२२) 
ज्याला भगवंताच्या दर्शनाची तीव्र इच्छा असेल, 
त्याने सत्संग धरावा. सत्संगाशिवाय देवाधिदेवाची प्राप्ती 
होतच नाही. (२३) 
अज्ञानी माणसे बिचारी सद्‌्गुरूशिवाय नाना साधने 
करतात, पण सदुरुकृपा न लाभल्यामुळे व्यर्थच दुःखी- 
कष्टी होतात. (२४) 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास १९ १५९ 





कार्तिकस्त्नानें माघस्त्रानें । व्रतें उद्यापनें दानें। 
गोरांजनें धूग्रपानें । साधिती पंचाग्नी ॥ २५॥ 


हरिकथा  पुराणश्रवण । आदरें करिती निरूपण। 
सर्व तीर्थे परम कठिण । फिरती प्राणी ॥ २६॥ 


-झळफळित देवतार्चनें । स्रानें संध्या दर्भासनें। 


टिळे माळा गोपीचंदने । ठसे श्रीमुद्रांचे ॥ २७॥ 
अर्ध्यपात्रें संपुष्ट गोकर्ण । मंत्रयंत्रांची  तांब्रपर्णे । 
नाना प्रकारींचीं उपकरणे । साहित्यशोभा ॥ २८॥ 


घंटा घणाघणा वाजती । स्तोत्रे स्तवनें आणि स्तुती । 
आसनें मुद्रा ध्यानें करिती । प्रदक्षणा नमस्कार॥ २९॥ 


पंचायेत्न पूजा केली । मृत्तिकेचीं लिंगे लाखोली । 
बेलें नारिकेळें भरिली । संपूर्ण सांग पूजा ॥ ३०॥ 


उपोषणें निष्टा नेम । परम सायासी केलें कर्म। 
फळचि पावती, वर्म । चुकले प्राणी ॥३१॥ 


येज्ञादिकें कर्मे केलीं । हृदई' फळाशा कल्पिली । 
आपले इछेनें घेतली । सूति जन्मांची ॥३२॥ 


करूनि नाना सायास । केल चौदा विद्यांचा अभ्यास । 
रिद्धिसिद्धिे सावकास । बोळल्या जरी ॥३३॥ 


तरी सद्गुरुकृपेविरहित । सर्वथा न घडे स्वहित । 
येमपुरीचा अनर्थ । चुकेना येणें ॥ ३४॥ 


जंब नाहीं ज्ञानप्राप्ती । तंव चुकेना यातायाती । 
गुरुकृपेबिण अधोगती । गर्भवास चुकेना ॥ ३५॥ 


ध्यान धारणा मुद्रा आसन । भक्‍ती भाव आणी भजन । 
सकळहि फोल, ब्रह्मज्ञान । जंब तें प्राप्त नाहीं ॥ ३६॥ 





कुणी कार्तिकराने, माघस्तराने करतात अथवा नाना व्रते, 
उद्यापने, दाने करतात. कुणी स्वत:स जाळून घेतात, तर कुणी 
झाडास उलटे टांगून घेऊन खाली केलेला धूर पिऊन तप 
करतात. तर कुणी उन्हाळ्यात चारी बाजूस अग्नी पेटवून, 
मस्तकी सूर्याचा ताप सहन करून तप करतात. (२५) 

कुणी हरिकथा, पुराणश्रवण करतात, तर कुणी आदराने 
अध्यात्माचे निरूपण करतात. तर कित्येक लोक अत्यंत कठीण 
अशा सर्व तीर्थांच्या यात्रा करीत हिंडत राहतात. (२६) 

कुणी झळफळिित देवतार्चने, स्रान-संध्या, दर्भासने, 
टिळे, माळा, गोपीचंदनाचे टिळे आणि श्रीमुद्रांचे (वैष्णवी 
मुद्रांचे) ठसे इत्यादी कर्मकांडात बुडून जातात. (२७) 

काही लोक प्रयत्नपूर्वक अर्ध्यपात्रे, संपुष्ट, गोकर्णे, 
तांब्याच्या पत्र्यावर लिहिलेली देवतांची यंत्रे व त्यांचे मंत्र, 
नाना प्रकारची उपकरणी वगैरे पूजेचे साहित्य अत्यंत सुंदर, 
सुशोभित ठेवण्यात समाधान मानतात. (२८) 

काही लोक देवळातील घंटा घणघण वाजवतात. स्तोत्रे, 
स्तवने, स्तुती घडघडा म्हणतात. निरनिराळी योगासने, मुद्रा, 
ध्यानधारणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार इत्यादी आवडीने करत 
असतात. (२९) 

कुणी पंचायतन-पूजा करतात, कुणी मृत्तिकेची लिंगे 
करून त्यास बेल, नारळ, फळे, फुले यांची लाखोली वाहून 
यथासांग संपूर्ण पूजा करतात. (३०) 

काही लोक उपवास करतात, तर कुणी एखादा नेम 
निष्ठेने चालवतात. याप्रकारे या कर्मांसाठी ते अत्यंत कष्ट 
सोसतात व त्याचे फळही त्यांना मिळते. पण हे सर्व लोक 
भगवत्प्राप्तीचे मुख्य वर्म जाणत नाहीत; तेथे त्यांची फार मोठी 
चूक होते. (३१) 

यज्ञादिक कर्मे केली आणि अंत:करणात जर फळाशा 
धरली तर आपल्या इच्छेनेच ते जणू पुढील जन्माचा विसार 
घेतला असे घडते. वासनेमुळे जन्म घ्यावा लागतो. सकाम 
कर्मामुळे त्यांची कर्मे हा पुढील जन्मांचा प्रारंभ ठरतो.(२२) 

समजा, खूप कष्ट करून चौदा विद्यांचा अभ्यास केला 
आणि त्यामुळे त्यांना यथावकाश क्रद्धी-सिद्धी जरी प्राप्त 
झाल्या तरी सदुरुकृपेशिवाय सर्वथा स्वहित साधता येत नाही 
आणि यमपुरीचा अनर्थही त्यायोगे चुकत नाही.(३३-३४) 

जोपर्यंत ज्ञानप्राप्ती होत नाही, तोपर्यंत मरण व जन्म 
चुकत नाही. गुरुकृपेशिवाय अधोगती अथवा गर्भवास चुकत 
नाही. (३५) 

ध्यान, धारणा, मुद्रा, आसने, एवढेच नव्हे, तर भक्‍ती, 
भाव व भजन हे सर्व ब्रह्मज्ञान जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत 
व्यर्थच समजावे. (३६) 


१६० 
सद्गुरुूकृपषा न जोडे । आणी भलतीच कडे वाबडे। 
जैसें आंधळें चाचरोन पडे । गारी आणि गडधरा॥ ३७॥ 


जैसें नेत्री धालितां अंजन । पडे दृष्टीस निधान। 
तैसें सद्गुरु वचनें ज्ञान- । प्रकाश होये ॥३८॥ 


सद्गुरुविण जन्म निर्फळ । सद्गुरुविण दु:ख सकळ। 
सदू्गुरुविण तळमळ । जाणार नाहीं. ॥३९॥ 


सद्गुरुचेनि अभयंकरें। प्रगट होईजे ईश्वरें। 
संसारदुःखें अपारें। नासोन जाती ॥४०॥ 


मागें जाळे थोर थोर। संत महंत मुनेश्वर 
तयांसहि ज्ञानविज्ञानविचार । सद्गुरुचेनी  ॥ ४१॥ 


श्रीरमकृष्ण आदिकरूनी । अतितत्पर गुरुभजनीं। 
सिद्ध साधु आणी संतजनीं । गुरुदास्य केलें ॥४२॥ 


सकळ सृष्टीचे चाळक । हटरिहिरब्रह्मादिक । 
तेहि सद्गुरुपदीं रंक । महत्वा न चढेती ॥ ४३॥ 


असो जयासि मोक्ष व्हावा । तेणें सद्गुरु करावा । 
सद्गुरुविण मोक्ष पाबावा । हें कल्पांती न घडे ॥ ४४॥ 


आतां सद्गुरु ते कैसे । नव्हेति इतरां गुरु ऐसे। 
जयांचे कृपेनें प्रकाशे । शुद्ध ज्ञान ॥ ४५॥ 


त्या सद्गुरुची बोळखण । पुढिळले समासीं निरूपण। 
बोलिलें असे श्रोतीं श्रवण। अनुक्रमें करावें ॥ ४६॥ 


दशक ५ : 





समास १ दासबोध 


सदुरूकृपा जर झाली नाही, तर साधक भलतीकडेच 
वावरतो. एखादा आंधळा चाचरून दलदलीत अथवा 
खाचखळग्यांत पडावा तशी त्या साधकाची स्थिती 
होते. (२७) 
जसे नेत्रांत अंजन घातले की, जमिनीतील गुप्त 
द्रव्य दृष्टीस पडते, त्याप्रमाणे सदुरुवचन श्रवणी पडले 
की ज्ञानाचा प्रकाश पसरतो. (३८) 
सदुरूशिवाय जन्म निर्फळ होतो. सदुरूशिवाय 
सगळे दु:खच वाट्याला येते. सदुरूशिवाय तळमळ जात 
नाही. (३९) 
अभय देणारा सदुरूंचा कृपाहस्त लाभला की त्या 
कृपेमुळे साक्षात ईश्वर प्रकट होतो. अपार संसारदुःखे 
नाहीशी होतात. (४०) 
पूर्वीही जे अत्यंत श्रेष्ठ असे संत, महंत, मुनी श्वर 
वगैरे होऊन गेले; त्यांनाही सदुरूंच्या योगानेच आत्मज्ञानाची 
प्राप्ती झाली. (४१) 
श्रीराम, कृष्ण आदी भगवंताचे अवतारही गुरुभजनी 
तत्पर होते. तसेच इतर साधू, सिद्ध आणि संतांनीही 
गुरुसेवा केली. (४२) 
सर्व सृष्टीचे चालक जे हरि, हर, ब्रह्मा आदी मुख्य 
त्रिदेव तेही सदुरुचरणी अत्यंत लीन होतात. त्यामुळेच 
त्यांचे महत्त्व वाढते. (४३) 
असो. ज्याला अंत:करणापासून मोक्षाची तीत्र 
इच्छा असेल त्याने सदुरू करावा. सदुरूशिवाय कल्पांतीही 
मोक्षप्राप्ती होऊ शकत नाही. (४४) 
आता सदुरू कसे असतात ते सांगतो. ते इतर 
गुरूंच्यासारखे नसतात. ज्यांच्या कृपेने शुद्ध ज्ञान प्रकाशते, 
त्यांना सदुरू म्हणावे. (४५) 
त्या सदुरूंची ओळख पुढील समासात करून 
दिली जाईल. तरी यानंतर अनुक्रमाने श्रोत्यांनी पुढील 
समासांतील निरूपण श्रवण करावे, असे श्रीसमर्थ 
सांगतात. (४६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' गुरुनिश्चयनाम' समास पहिला समाप्त. 


(33 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास २ १६१ 





दशक ५ : 


समास २ 


गुरुलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


जे करामती दाखवबिती । ते हि गुरु म्हणिजेती। 
परंतु सद्गुरु नव्हेती । मोक्षदाते ॥१॥ 


सभामोहन भुरी चेटकें । साबरमंत्र कौटालें अनेकें । 
नाना चमत्कार कोौतुकें । असंभाव्य सांगती ॥ २॥ 


सांगती  औषधीप्रयोग । कां सुवर्णधातूचा मार्ग। 
दृष्टिबंधनें लागवेग । अभिळाषाचा  ॥३॥ 


साहित संगीत रागज्ञान । गीत नृत्य तान मान। 
नाना वाद्ये सिंकविती जन । तेहि येक गुरु ॥४॥ 


विद्या सिकविती पंचाक्षरी । ताडेतोडे नानापरी । 
कां पोट भरे जयावरी । ते विद्या सिकविती॥ ५॥ 


यातीचा जो व्यापार । सिकविती भरावया उदर। 
तेहि गुरु परी साचार । सद्गुरु नव्हेती ॥६॥ 


आपली माता आणी पिता । तेहि गुरुचि तत्वतां। 
परी पैलपार पावविता । तो सद्गुरु वेगळा ॥ ७॥ 


गाईत्रीमंत्राचा  उचारु । सांगे तो साचार कुळगुरु । 
परी ज्ञानेंबिण पैलपारु । पाविजेत नाहीं ॥ ८॥ 


जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी । अज्ञानअंधारें निरसी। 
जीवात्मयां परमात्मयांसी । कयता करी ॥९॥ 


बिघडले देव आणी भक्त । जीवशिवपणें द्वेत। 
तया देवभक्तां येकांत । करी तो सद्गुरु ॥ १०॥ 


भवव्याप्रें घाळूने उडी । गोवत्सास तडातोडी। 
केली देखोनि सीप्र सोडी । तो सद्गुरु जाणावा॥ ११॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--6 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, जे चमत्कार करून दाखवितात, 
त्यांनाही गुरू म्हटले जाते. पण ते मोक्ष देणारे सदुरू 
नसतात. (१ 
सभेचे बशीकरण करणे, चेडे, चेटके, शाबर मंत्र, 
अनेक कौटळे करणे, नाना कौतुके, चमत्कार करणे, 
असंभाव्य गोष्टी शक्‍य करून दाखविणे, (२) 
नाना औषधांच्या प्रयोगांची माहिती देणे, 
दुसर्‍या धातूंपासून सोने बनविण्याच्या पद्धती दाखवणे, 
नजरबंदीचा, तत्काळ इच्छित प्राप्तीचा प्रयोग करणारांनाही 
लोक गुरूच म्हणतात. (३) 
जे साहित्य, संगीत, रागज्ञान, गीत, नृत्य, तान, 
मान, नाना वाद्ये इत्यादी कला लोकांना शिकवितात, तेही 
गुरूच होत. (४) 
काही मांत्रिक मंत्रविद्या शिकवितात, ताईत, गंडे- 
दोरे देण्याचे शिकवितात. तर काही पोट भरण्याची विद्या 
शिकवितात. (५) 
ज्या जातीचा जो व्यापार अथवा उद्योगधंदा असेल 
तो पोट भरण्यासाठी जे शिकवितात, तेही गुरूच; पण 
ते सदुरू मात्र नव्हेत. (६) 
आपली आई, आपले वडील हेही एक प्रकारे 
आपले गुरूच असतात, पण जो संसारसागरातून पैलतीरास 
नेतो, तो सदुरू वेगळाच असतो. (७) 
जो गायत्री मंत्राचा उपदेश देतो, तोही खरोखर 
कुळगुरूच असतो. पण आत्मज्ञानाशिवाय पैलतीर गाठता 
येत नाही. (८) 
जो ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करून अज्ञानरूपी 
अंधकारचे निरसन करून जीवात्मा वब परमात्मा यांचे 
ऐक्य करून देतो, (९) 
भिन्न आहेत असे वाटणाऱ्या देव आणि भक्त यांचे 
जीव-शिवपणाने जे द्वैत भासत असते, त्या देवभक्तांना 
जो एकरूप करतो, तो सदुरू जाणावा. (१०) 
वाघाने उडी घेऊन गाय व वासराची ताटातूट केली 
आहे असे पाहून जो कृपाळूपणाने तेथे उडी घालून 
वाघाच्या तावडीतून गायवासरांना सोडवितो, त्याप्रमाणे 
संसाररूप वाघाच्या तावडीतून जीवाला सोडवून त्याची 
ईश्वराशी भेट घडवितो, तो सदुरू जाणावा. (११) 


१६२ दशक ५ : 


प्राणी मायाजाळीं पडिले । संसारदुःखें दुःखवलें। 
ऐसें जेणें मुक्‍त केलें । तो सद्गुरु जाणावा १२॥ 


बासनानदीमाहांपुरीं । प्राणी बुडतां ग्लांती करी । 
तेथें उडी घालूनि तारी । तो सद्गुरु जाणावा॥ १३॥ 


गर्भवास अति सांकडी । इछाबंधनाची बेडी । 
ज्ञान देऊन सीघ्र सोडी । तो सद्गुरु स्वामी ॥ १४॥ | 


फोडूनि शब्दाचे अंतर । वस्तु दाखवि निजसार। 
तोचि गुरु माहेर । अनाथांचें ॥१५॥ 


जीव येकदेसी बापुडे । तयास ब्रह्मच करी रोकडें। 
फेडी संसारसांकडें । वचनमात्रे ॥१६॥ 


जें वेदांचे अभ्यांतरीं । तें काढून अपत्यापरी । 
शिष्य श्रवणीं कवळ भरी । उद्गारवचनें ॥ १७॥ 


बेद शास्त्र माहानुभाव । पाहातां येकचि अनुभव। 
तोचि येक गुरुराव । ऐक्यरूपें ॥१८॥ 


संदेह निःशेष जाळी । स्वधर्म आदरें प्रतिपाळी। 
बेदविरहित टवाळी । करूंच नेणे ॥१९॥ 


जें जें मन आंगिकारी । तें तें स्वयें मुक्‍त करी । 
तो गुरु नव्हे भिकारी । झडे आला ॥२०॥ 


शिष्यास न लविती साधन । न करविती इंद्रियेंदमन। 
ऐसे गुरु आडक्याचे तीन । मिळाले तरी त्यजावे॥ २१॥ 


जो कोणी ज्ञान बोधी । समूळ अविद्या छेदी। 
इंद्रियेंदमन  प्रतिपादी । तो सद्गुरु जाणावा॥ २२॥ 


येक द्रव्याचे बिकिले। येक शिष्याचे आखिले। 
अति दुराशेनें केले । दीनरूप ॥२३॥ 


जें जें रुचे शिष्यामनीं । तैसीच करी मनधरणी । 
ऐसी कामना पापिणी । पडली गळां ॥ २४॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--6 8 





समास २ दासबोध 
मायारूपी जाळ्यात सापडून संसारदुःखाने व्याकूळ 
झालेल्यांना जो त्या जाळ्यातून मुक्‍त करतो, तो सदुरू 
जाणावा. (१२) 
वासनारूपी नदीच्या महापुरात सापडून बुडत असता 
जेव्हा प्राणी गयावया करू लागतो, तेव्हा कृपाळूपणाने उडी 
घालून जो त्याला तारतो, तो सदुरू समजावा. (१३) 
इच्छा म्हणजेच वासनारूपी बेडीत जीव अडकतो 
आणि त्यामुळे त्याला गर्भवासाच्या महा विपत्तीत सापडावे 
लागते. ज्ञान देऊन जो या बेडीतून शीघ्र सोडवितो, तोच 
सदुरू स्वामी होय. (१४) 
सदुरू वेदातील शब्दाचे अंतरंग दाखवून देऊन 
स्वस्वरूपानुभव करून देतात, ते सदुरू हे अनाथांचे माहेर 
असते. (१५) 
जीव बापडा अल्पज्ञ असतो. त्याला ते साक्षात ब्रह्मच 
करतात आणि ज्ञानोपदेश करून त्याची जन्म-मरण-चक्रातून 
सुटका करतात. (१६) 
वेदांचे अभ्यंतरी असणारे गुह्य असे जे ब्रह्मज्ञान ते 
बेदांतून काढून आई ज्याप्रमाणे आपल्या अपत्याला छोटे 
छोटे घास भखते, त्याप्रमाणे सदुरू माउली अत्यंत वात्सल्याने 
आपल्या शिष्याच्या कानांत आपल्या शब्दांनी हळूहळू 
आत्मज्ञानाची गूढ रहस्ये ऐकवते. (१७) 
वेद, शास्त्रे, आणि ब्रह्मज्ञानी पुरुष या सर्वांचे अनुभव 
पाहता ते अगदी एकच आहेत असे कळून येते. सदुरूही 
परमात्म्याशी ऐक्यरूप होण्यासाठी तोच अनुभव शिष्यास 
देतात. (१८) 
सदुरू संशय पूर्णपणे नाहीसे करतात, स्वत: आदराने 
स्वधर्माचे प्रतिपालन करतात आणि वेद्विरहित व्यर्थ बडबड 
तर कधीच करत नाहीत. (१९) 
काही गुरू असे असतात की मनास जे जे वाटेल ते 
मनसोक्त आचरतात, ते गुरू नव्हेतच. ते बळेच शिष्याच्या 
गळ्यात पडणारे भिकारीच समजावेत. (२०) 
जे शिष्याला साधना करायला लावत नाहीत, त्याला 
इंद्रियनिग्रह करायला लावीत नाहीत, असे गुरू दमडीला 
तीन इतके स्वस्तात मिळाले, तरी त्यांचा त्याग करावा.(२१) 
जो कोणी ज्ञानाचा उपदेश करतो, अविद्येचा समूळ 
नाश करतो आणि इंद्रियनिग्रहाची शिकवण देतो, तोच 
सदुरू जाणावा. (२२) 
काही गुरू द्रव्याने विकत घेता येतात, काही शिष्यांचे 
अंकित असतात आणि अति दुराशेने दीनवाणे झालेले 
असतात. (२३) 
ते शिष्याला जे आवडते तेच करतात, शिष्याची 
मनधरणी करतात. त्यांच्या गळ्यात कामनारूपी पापीण 
पडलेली असते. (२४) 


दासबोध दशक ५ : 


जो गुरु भीडसारु । तो अद्भमाहून अद्धम थोरु । 
चोरटा मैंद  पामरु । द्रव्यभोंदु ॥२५॥ 
जैसा वैद्य दुराचारी । केळी संर्वस्वें बोहरी । 


आणी सेखी भीड करी । घातघेणा ॥२६॥ 


तैसा गुरु नसावा । जेणें अंतर पडे देवा। 
भीड करूनियां गोवा । घाली बंधनाचा ॥ २७॥ 


जेथें शुद्ध ब्रह्मज्ञान । आणी स्थूळ क्रियेचे साधन । 
तोचि सद्गुरु निधान । दाखवी डोळां ॥ २८॥ 


देखणें दाखविती आददरें। मंत्र फुंकती कर्णद्वारें। 
इतुकेंच ज्ञान तें पामरें। अंतरलीं भगवंता ॥ २९॥ 


बाणे तिहींची खूण । तोचि गुरु सुलक्षण 
तेथेंचि रिघावें शरण । अत्यादरें मुमुक्षें ॥ ३०॥ 


अद्वैतनिरूपणें अगाध वक्ता । परी विषई॑ लोलंगता । 
ऐसिया गुरूचेनि सार्थकता । होणार नाही. ॥३१॥ 


जैसा 
कृतबुद्धीचा 


निरूपणसमयो । तैसेंचि मनहि करी बायो। 
जयो । जालाच नाहीं. ॥३२॥ 


निरूपणीं सामर्थ्य सिद्धी । श्रवण होतां दुराशा बाधी । 
नाना चमत्कारें बुद्धी । दंडळूं लागे ॥३३॥ 


पूर्वी ज्ञाते विरक्त भक्‍त । तयांसि सादृश्य भगवंत । 
आणि सामर्थ्यहि अद्भुत । सिद्धीचेनि योगें ॥३४॥ 


ऐसें तयांचे सामर्थ्य । आमुचें ज्ञानचि नुसदें वेर्थ। 
ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ । अंतरी बसे ॥ ३५॥ 


निशेष दुराशा तुटे । तरीच भगवंत भेटे 
दुराशा धरिती ते बोखटे । शब्दज्ञाते कामिक ॥ ३६॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--6 6 


समास २ १६३ 

जो गुरू सत्य स्पष्टपणे न सांगणार असतो तो अधमाहून 
अत्यंत अधम, चोरटा, मैंद आणि पामर असून द्रव्यासाठी 
भोंदूपणा करणारा असतो. (२५) 

ज्याप्रमाणे एखादा दुराचारी वैद्य रोग्याच्या सर्वस्वाची 
राखरांगोळी तर करतोच पण शेवटी भिडेमुळे घातकी 
ठरतो. (२६) 

येथे वर्णन केलेल्या वैद्यासारखा गुरू नसावा. असा 
गुरू असेल तर देव तर दुरावतोच, शिवाय भिडेला बळी 
पडून तो शिष्याला बंधनात गुंतवतो. (२७) 

ज्याचेजवळ ब्रह्मज्ञान आहे आणि स्थूल देहाने जो 
उत्तम प्रकारे साधनही करीत असतो, असा सदुरूच आपल्याला 
स्वस्वरूपानुभव प्राप्त करून देतो. (२८) 

काही गुरू प्रकाशदर्शनादी चमत्कार मोठ्या आदराने 
दाखवतात, मंत्रोपदेशही देतात. पण त्यांचे ज्ञान इतकेच 
मर्यादित असते, त्यामुळे त्यांच्याकडून मंत्रोपदेशादी घेणारे 
बिचारे जीव भगवंतास अंतरतात. (२९) 

ज्याला शास्त्रप्रचीती, गुरुप्रचीती व आत्मप्रचीती या 
तिन्ही प्राप्त झाल्या असतील, तोच उत्तम लक्षणांनी युक्‍त 
सदुरू होय. जो खरा मुमुक्षु असेल त्याने अत्यंत आदराने 
अशा सदुरूंनाच शरण जावे. (३०) 

एखादा गुरू म्हणवून घेणारा अद्वैत निरूपण करण्यात 
अत्यंत अगाध विद्वत्ता व वक्तृत्व दाखवितो, पण विषयाच्या 
ठिकाणी त्याची आसक्ती तशीच राहिलेली असते. अशा 
व्यक्‍तीला गुरू केल्याने आपल्या मानवी देहाची सार्थकता 
होणार नाही. (३१) 

निरूपणसमयी तो उत्तम रीतीने ब्रह्मज्ञान सांगत असला 
तरी त्याचे मन चंचल असते. स्वस्वरूपानुभव त्याला प्रत्यक्ष 
आलेला नसल्याने त्याचे ज्ञान निश्चयात्मक नसते. (३२) 

काही वक्‍ते निरूपण करताना सिद्धीचे सामर्थ्य वगैरे 
वर्णन करून सांगतात. श्रोत्यांनी ते ऐकल्यावर त्यांच्या 
मनात दुराशा उत्पन्न होते. नाना चमत्कार पाहिले को त्यांची 
बुद्धी डळमळू लागते. (३३) 

त्यांना वाटते कौ पूर्वीही अनेक ज्ञानी, विरत भक्‍त 
होऊन गेले की ज्यांना भगवंत प्रत्यक्ष दर्शन देत असे. त्यांच्या 
ठिकाणी सिद्धीच्या योगे अद्भुत सामर्थ्य दिसून येत असे.(३४) 

त्यांचे सामर्थ्य असे अचाट होते को, त्यापुढे 
आमचे नुसते ज्ञान व्यर्थच म्हणावे लागेल. अशा प्रकारे 
सिद्धींच्या सामर्थ्याविषयी स्वार्थ त्यांच्या अंतरांत उत्पन्न 
होत असतो. (३५) 

सिद्धींची ही आशा दुराशाच आहे. जोपर्यंत दुराशा 
नष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत भगवंत भेटत नाही. शब्दज्ञानी 
लोक कामनेच्या अधीन असल्याने चांगले नसतात. (३६) 


१६४ 


बहुत ज्ञाती नागवलीं । कामनेनें वेडी केलीं । 
कामना इच्छितांच मेलीं । बापुडीं मूख॑ ॥ ३७॥ 


दशक ५ : 


निशेष 


अवघ्यां 


कामनारहित । ऐसा तो विरुळा संत। 
वेगळें मत । अक्षे ज्याचें ॥३८॥ 


अक्षे ठेवा सकळांचा । परी पांगडा फिटेना शरीराचा । 





तेणें मार्ग ईश्वरचा । चुकोनि जाती ॥३९॥ 
सिद्धिआणि सामर्थ्य जालें । 
सामर्थ्ये देहास महत्व आलें । 
तेणें बेंचाड बळकावलें । देहबुद्धीचें ॥ ४०॥ 
सांडूने अक्षी सुख । सामर्थ्य इठिती ते मूर्ख । 


कामनेसारिखों दुःख । आणीक कांहींच नाहीं ॥ ४१॥ 


ईश्वरेंबिण जे कामना । तेणेंचि गुणें नाना यातना । 
पावती होती  पतना । बरपडे प्राणी ॥४२॥ 


होतां शरीरासी अंत । सामर्थ्यहि निघोन जात। 
सेखीं अंतरल्ता भगवंत । कामनागुणें . ॥ ४३॥ 
म्हणोनि निःकामताविचारु । दुढबुद्धीचा निर्धारु । 


तोचि सद्गुरु पैल्पारु । पाववी भवाचा ॥ ४४॥ 


मुख्य सद्गुरूचें लक्षण । आधीं पाहिजे विमळ ज्ञान । 
निश्चयाचें समाधान । स्वरूपस्थिती  ॥ ४५॥ 





याहिवरी वैराग्य प्रबळ । वृत्ति उदास केवळ| 
बिशेष आचारें निर्मळ । स्वधर्मविषई॑  ॥ ४६॥ 


याहिबरी अध्यात्म श्रवण । हरिकथानिरूपण । 
जेथें परमार्थविवरण । निरंतर ॥ ४७॥ 


जेथें सारासारविचार। तेथें होये जगोद्धार। 
नवविधा भक्तीचा आधार । बहुत जनासी ॥ ४८॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--6 0) 


समास २ दासबोध 
अनेक ज्ञानी म्हणविणारे लोक कामनेने वेडे झाल्याने 
नागविले जातात. त्यांना आत्मज्ञान प्राप्त होत नाही. आपली 
कामना पूर्ण व्हावी म्हणून धडपडणारी बिचारी ही मूर्ख 
माणसे काही न कमावताच मरून जातात. (३७) 
ज्याच्या अंत:करणात यत्‌किंचितही कामना नाही, 
असा संत विरळाच असतो. त्याचे मत, त्याचे वागणे इतरांपेक्षा 
सर्वस्वी वेगळे असते. तो सदासर्वदा भगवंतासंबंधीच बोलत 
असतो. इतर वस्तूंबिषयी विचारच त्याच्या मनात कधी 
येत नाहीत. (३८) 
भगवंत हा वास्तविक सर्वांचाच कधी नष्ट न होणारा 
असा अक्षय ठेवा आहे. पण शरीराविषयीची आसक्ती काही 
केल्या सुटत नाही. त्यामुळे भगवतूप्राप्ती होत नाही.(३९) 
योगाभ्यासाने सिद्धी आणि सामर्थ्य प्राप्त झाले की 
देहाला महत्त्व येते. तेथे देहबुद्धीचेच प्रस्थ खूप वाढते. (४०) 
ज्यायोगे अक्षय सुख प्राप्त होते, त्या भगवंताची प्राप्ती 
करून घेण्याऐवजी जे सिद्धींच्या सामर्थ्याची इच्छा करतात, 
ते मूर्ख असतात. कारण कामनेमुळे होणाऱ्या दु:खासारखे 
दुसरे दु:ख नाही. (४९) 
एका ईश्वरशिवाय जी कामना करावी, तिच्यायोगे 
नाना यातना भोगाव्या लागतात. अखेर ते प्राणी पतन 
'पावतात. (४२) 
जेव्हा शरीराचा अंत होतो, तेव्हा सामर्थ्यही निघून 
जाते. अशा रीतीने कामनेच्या योगाने शेवटी भगवंत 
अंतरतो. (४३) 
म्हणून जो अत्यंत निष्काम आहे आणि आत्मानुभवामुळे 
भगवंताविषयी ज्याच्या बुद्धीचा ठाम निश्चय झालेला असतो, 
असा सदुरूच भवसागराच्या पैलतीरावर घेऊन जाण्यास 
समर्थ असतो. (४४) 
सदुरूचे मुख्य लक्षण हे आहे की, त्याच्या ठिकाणी 
सर्वप्रथम विमल ज्ञान पाहिजे. त्या ज्ञानामुळे त्याच्या ठिकाणी 
शाश्वत टिकून राहणारे समाधान पाहिजे व त्याची स्वरूपस्थितीही 
कायम टिकून राहिली पाहिजे. (४५) 
याचबरोबर तो अत्यंत वैराग्यसंपन्न असावा व त्याची 
चित्तवृत्ती कोठेही गुंतलेली नसावी आणि त्याचे स्वधर्माचे 
आचरण अत्यंत निर्मळ असावे. (४६) 
याखेरीज तो जेथे असेल तेथे नित्य अध्यात्माचे 
श्रवण, हरिकथानिरूपण आणि परमार्थाचे विवरण हे 
चालू असावे. (४७) 
जेथे याप्रमाणे सारासारविचार सतत होत असतो, 
तेथेच अनेक लोकांचा उद्घार होतो. त्याच्यापाशीच नवविधा 
भक्ती कशी करावी हे अनेक लोकांना कळून येते व त्या 
भक्तीचा आधार त्यांना मिळतो. (४८) 


दासबोध दशक ५ : 


म्हणोनि नवविधा भजन । जेथें प्रतिष्ठळें साधन। 
हें सदगुरूचें लक्षण । श्रोतीं वोळखावे ॥ ४९॥ 


अंतरी शुद्ध ब्रह्मज्ञान । बाह्य निष्ठेचे भजन 
तेथें बहु भक्‍त जन । विश्रांति पावती ॥५०॥ 





नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधार। 
कर्मेविण अनाचार भ्रष्ट होती ॥५१॥ 


झणोनि ज्ञान वैगग्य आणि भजन । स्वधर्मकर्म आणि साधन । 
कथा निरूपण श्रवण मनन । नीति न्याये मर्यादा॥ ५२॥ 


यामधें येक उणें असे । तेणें तें विलक्षण दिसे। 
म्हणौन सर्व हि विलसे । सद्गुरुपासी ॥५३॥ 


तो बहुतांचे पाळणकर्ता । त्यास बहुतांची असे चिंता । 
नाना साधनें समर्था । सद्गुरुपासी ॥ ५४॥ 


साधनेंबिण परमार्थ प्रतिष्ठे। तो मागुतां सवेंच भ्रष्टे। 
याकारणें दुरीद्रष्टे। माहानुभाव  ॥ ५५॥ 





आचार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अभक्त दिसती । 
जळो तयांची महंती । कोण पुसे ॥५६॥ 


कर्म उपासनेचा अभाव । तेथें भकाधेसि जाल्त्र ठाव । 
तो कानकोंडा समुदाव । प्रपंची हांसती ॥ ५७॥ 


गुरु । तोहि कानकोंडा विचारु । 
चोरु । तैसा दडे ॥५८॥ 


ब्रह्मसभे देखतां । त्याचे तीर्थ नये घेतां। 
अथवा प्रसाद सेवितां । प्राश्रित पडे ॥५९॥ 


तीर्थप्रसादाची सांडी केली । तेथें नीचता दिसोन आली । 
गुरुभक्ति ते सटवल्म । येकायेकी ॥६०॥ 


नीच  यातीचा 
ब्रह्मसभेस जैसा 





गुरूची मर्यादा राखतां । ब्राह्मण क्षोभती तत्वतां। 
तेथें ब्राह्मण्य रक्षं जाता । गुरुक्षोभ घडे ॥६१॥ 


ऐसीं सांकडीं दोहींकडे । तेथें प्रस्तावा घडे। 
नीच यातीस गुरुत्व न घडे । याकारणें ॥६२॥ 





समास २ १६५ 
म्हणून जेथे नवविधा भक्‍ती केली जाते व जेथे 
साधनांना अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त होते, ते सदुरूंचे लक्षण आहे 
असे श्रोत्यांनी ओळखावे. (४९) 
जेथे अंतरात शुद्ध ब्रह्मज्ञान आणि बाहेर अत्यंत निष्ठेने 
भगवद्‌्भजन चालते, तेथे अनेक भक्त लोकांना समाधान 
मिळते. (५०) 
ज्या परमार्थाला उपासनेचा आधार नसेल तो परमार्थ 
निराधार होय. स्वधर्मकर्माचे निष्ठेने आचरण केले नाही, तर 
अनाचार माजून लोक धर्मभ्रष्ट होतात. (५१) 
म्हणून आत्मज्ञान, वैराग्य, भगवद्‌-भजन (उपासना), 
स्वधर्मकर्माचे यथोचित आचरण आणि नित्यनेमाने व प्रेमाने 
साधन, तसेच हरिकथा, अध्यात्मनिरूपण, श्रवण, मनन, 
नीति-न्याय, मर्यादायुक्‍्त आचरण, (५२) 
यांपैकी एक जरी उणे असले तरी ते सर्व विपरीत 
दिसते. म्हणून जेथे सदुरू असतील तेथे बरील सर्व गोष्टी 
निश्चितपणे आढळतात. (५३) 
सदुरू हे अनेकांचे पालन-पोषण करतात. त्यांना अनेक 
लोकांची काळजी असते. प्रत्येकास अधिकारानुरूप देता येईल, 
अशी अनेक साधने समर्थ सदुरूंपाशी असतात. (५४) 
जो साधनाशिवाय परमार्थाची प्रतिष्ठा मानतो, तो 
लवकरच स्वत:ही भ्रष्ट होतो, म्हणून दूरदृष्टीच्या महानुभावांनी 
साधनास महत्त्व दिले आहे. (५५) 
जे महंत आचार, उपासना सोडतात, ते भ्रष्ट, अभक्त 
होतात, असे दिसून येते. अशांच्या महंतीला आग लागो! 
त्यांना कोण विचारतो ? (५६) 
ज्या समुदायात स्वधर्मकर्माचा, उपासनेचा अभाव 
असतो, तेथे बहकण्यास अवसर मिळतो. त्या तिरस्कृत 
समुदायाला प्रपंची लोक हसतात. (५७) 
खालच्या जातीचा गुरू केला तरी तेही अयोग्य ठस्ते. 
संतांच्या सभेत जेथे ब्रह्मस्वरूपाची चर्चा चालू आहे, तेथे 
'एखादा चोर आला तर त्याची जशी अवस्था होते, तशी त्या 
शिष्याची अवस्था होते. (५८) 
त्या ब्रह्मसभेत त्याला आपल्या गुरूचे तीर्थ घेता येत 
नाही, अथवा प्रसाद घेतला तर प्रायश्चित्त घ्यावे लागते.(५९) 
गुरूचा तीर्थप्रसाद घेतला नाही, तरी कमीपणा दिसून 
येतो. त्यामुळे एकदम गुरुभक्ती एकाएकी क्षीण होते.(६०) 
गुरूची मर्यादा राखण्याचा प्रयत्न केला, तर ब्राह्मण 
रागावतात. आपले ब्राह्मण्य सांभाळायचा प्रयत्न केला तर 
गुरूंचा राग ओढवतो, ते क्षोभतात. (६१) 
खालच्या जातीचा गुरू केला, तर दोन्हीकडून अशी 
कोंडी होते, अडचण निर्माण होते आणि मग पश्चात्तापाची 
'पाळी येते. म्हणूनच कनिष्ठ जातीला श्रेष्ठ जातीच्या शिष्याच्या 
गुरुत्वाचा अधिकार नाही. (६२) 


१६६ 


दशक ५ : 


समास २ दासबोध 





तथापि आवडी घेतली जीवें । तरी आपणचि भ्ररष्टावें। 
बहुत जनांसी भ्रष्टवावें । हें तों दूषणचि कीं ॥ ६३॥ 


आतां असो हा विचारु । स्वयातीचा पाहिजे गुरु । 
नाहीं तरी भ्रष्टाकारु । नेमस्त घडे ॥६४॥ 


जे जे कांहीं उत्तम गुण । तें तें सदगुरूचें लक्षण । 
तथापि सांगों बोळखण । होये जेणें ॥६५॥ 


येक गुरु येक मंत्रगुरु । येक यंत्रगुरु येक तांत्रगुरु । 
येक वस्तादगुरु येक राजगुरु । म्हणती जनीं ॥६६॥ 


येक कुळगुरु येक मानिला गुरु । येक विद्यागुरु येक कुविद्यागुरु । 
येक असद्गुरु येक यातिगुरु । दंडकर्ते ॥६७॥ 


येक मातागुरु येक पितागुरु । येक राजागुरु येक देवगुरु । 
येक बोलिजे जगद्गुरु । सकळकळा  ॥६८॥ 


ऐसे हे स्त्रा 
ऐक तयांचा विचारु । सांगिजेल 


गुरु । याहिवेगळे आणीक गुरु । 
॥६९॥ 


येक स्वणगुरु येक दीक्षागुरु । येक म्हणती प्रतिमागुरु । 
येक म्हणती स्वयें गुरु। आपल्य आपण ॥ ७०॥ 


जे जे यातीचा जो व्यापारु । ते ते त्याचे तितुके गुरु । 
याचा पाहातां विचारु । उदंड आहे. ॥७१॥ 


असो ऐसे उदंड गुरु । नाना मतांचा विचारु । 
परी जो मोक्षदाता सद्गुरु । तो वेगळाचि असे॥ ७२॥ 


नाना सदविद्येचे गुण । याहिवरी  कृपाळूपण । 
हे सद्गुरूचें लक्षण । जाणिजे श्रोतीं. ॥७३॥ 





तथापि एखाद्याला कनिष्ठ जातीतील गुरूची आवड 
उत्पन्न झाली, तरी त्याने एकट्याने फक्त भ्रष्ट व्हावे. अनेक 
लोकांना भ्रष्ट करणे हा फार मोठा दोष आहे. (६३) 

आता हे विवेचन पुरे झाले. मुख्य सांगायचे हे आहे 
की, आपल्या जातीचा गुरू करावा, नाहीतर निश्चितपणे 
भ्रष्टाचार घडतो. (६४) 

जे जे काही उत्तम गुण आहेत, ते सदुरूचे लक्षण 
म्हणून समजावे, पण तरी सदुरूंची ओळख पटावी म्हणून 
येथे सांगितले आहेत. (६५) 

'एक नुसता गुरू, तर एक मंत्रगुरू असतो. कुणी 
यंत्रगुरू तर कुणी तंत्रगुरू असतो. कुणी मल्लविद्या 
शिकविणारा गुरू असतो, तर कुणाला लोक राजगुरू 
म्हणून ओळखतात. (६६) 

'एक कुलगुरू असतो, तर एक कुणी मानलेला गुरू 
असतो. एक विद्यागुरू, तर एक कुविद्यागुरू म्हणजे भलतीच 
शिकवण देणारा गुरू असतो. कुणी खोय गुरू असतो, तर 
कुणी जातिप्रमुख म्हणून गुरू असतो, तो वेळप्रसंगी दंडही 
करतो. (६७) 

'एक माता गुरू, तर एक पिता गुरू असतो. कुणी 
राजा गुरू तर कुणी देव गुरू असतो, तर कुणी सकलकला- 
संपन्न जगदुरू म्हटला जातो. (६८) 

हे असे सतरा गुरू आहेत. यांशिवायही काही गुरू 
आहेत. त्यांच्याविषयीही सांगतो. (६९) 

'एक स्वप्नात उपदेश करणारे स्वप्नगुरू असतात, 
तर कुणी विशिष्ट संप्रदायाची दीक्षा देणारे दीक्षागुरु असतात. 
एकाला प्रतिमा-गुरू म्हणतात, ते मूर्तिरूप गुरू होत. कुणी 
आपला गुरू आपणच असेही असतात. (७०) 

ज्या ज्या जातीचा जो जो व्यवसाय, उद्योगधंदा असेल, 
ते ते शिकविणारे त्या त्या जातीचे तितके गुरू असतात, 
असा विचार केला असता उदंड गुरू आहेत. (७१) 

असो. या प्रमाणे नाना मतांचा विचार केला असता 
असे असंख्य गुरू आढळून येतात. पण मोक्षदाता सदुरू 
या सर्वांपेक्षा वेगळाच असतो. (७२) 

ज्याच्या ठिकाणी सद्विद्येची लक्षणे, गुण असतात 
व त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे जो अत्यंत कृपाळू असतो, 
तोच सदुरू असतो. हे सदुरूचे लक्षण श्रोत्यांनी नीट जाणून 
घ्यावे, असे श्रीसमर्थ सांगतात. (७३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' गुरुलक्षणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


3८) 


दासबोध 


दशक ५ : 


दशक ५ : समास ३ 


१६७ 


समास ३ 


शिष्यलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां सद्गुरूचें लक्षण । विशद केलें निरूपण। 
आतां सच्छिष्याची वोळखण । सावध ऐका ॥१॥ 


सद्गुरुविण सच्छिष्य।) तो वायां जाय निशेष। 
कां सच्छिष्येंबिण विशेष । सद्गुरु सिणे  ॥ २॥ 


उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध । तेथें बीज पेरिलें किंडखाद। 
कां तें उत्तम बीज परिसंमंध । खडकेंसि पडिला ॥३॥ 


तैसा सच्छिष्य तें सत्यात्र । परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र । 
तेथें अस्त्र ना पसत्र। कांहींच नाही. ॥४॥ 


अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी । परी शिष्य अनाधिकारी। 
भाग्यपुरुषाचा भिकारी । पुत्र जैसा  ॥५॥ 


तैसें येकाविण 
परलेकीचें 


येक । होत असे नियर्थक। 
सार्थक । तें दुऱ्हावे ॥६॥ 


म्हणौनि सदगुरु आणी सच्छिष्य । तेथें न लगती सायास । 


त्या उभयतांचा हव्यास । पुरे येकसरा ॥७॥ 
सुभूमि आणी उत्तम कण । उगवेना  प्रजन्येंबिण । 
तैसें अध्यात्मनिरूपण । नस्तां होये ॥८॥ 


सेत पेरिळें आणी उगवले । परंतु निगेविण गेलें! 
साधनेंबिण तैसें जालें । साधकांसी ॥९॥ 


जंबरी पीक आपणास भोगे । तंवरी अवघेंचि करणें लागे। 
पीक आल्यां हि उगे । राहोंचि नये ॥१९०॥ 


तैसे आत्मज्ञान जालें । परी साधन पाहिजे केलें। 
येक वेळ उदंड जेबिलें । तऱही सामग्री पाहिजे॥ ११॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागील समासात सदुरूचे 
लक्षण विस्तारपूर्वक सांगितले. आता सतशिष्य कुणास 
म्हणावे, त्याची लक्षणे कोणती, हे सावधपणे ऐका. (१) 

सदुरूंची प्राप्ती झाली नाही, तर शिष्य चांगला असून 
तो संपूर्णपणे वाया जातो किंवा सतशिष्य जर भेटला नाही, 
तर सदुरू व्यर्थच शिणतात. (२) 

उत्तम सुपीक शुद्ध जमीन आहे, ती शुद्धही केली, 
पण त्यात किडके बीज जर पेरले; किंवा उत्तम बीज आहे 
पण ते खडकाळ जमिनीत पेरले गेले, तर दोन्ही ठिकाणी 
चांगले पीक येणारच नाही. (३) 

त्याप्रमाणे सत्‌शिष्य हा ज्ञानोपदेशास सत्पात्र आहे 
'पण गुरू त्याला ज्ञानोपदेश न करता मंत्र, तंत्र सांगू लागले, 
तर त्या शिष्याचे इहलोकीही सार्थक होत नाही व परलोकीही 
सार्थक होत नाही. (४) 

अथवा गुरू अत्यंत अधिकारसंपन्न आहे, तो पूर्ण 
कृपाही करतो, पण शिष्यच जर अनधिकारी असेल, तर 
एखाद्या भाग्यवान पुरुषाचा मुलगा भिकारी निपजावा, तशी 
स्थिती होते. (५) 

तसे एकाशिवाय दुसरे निरर्थक ठरते व परलोकीचे 
सार्थक दूरच राहते. (६) 

म्हणून सदुरू आणि सत्शिष्य ह्यांची एकाच वेळी 
गाठ पडली की काहीही सायास करावे न लागता दोघांची 
इच्छा एकदमच पुरी होते. (७) 

पण याप्रमाणे जरी भूमी उत्तम आहे, बीज ही उत्तम 
आहे, पण पर्जन्याशिवाय उत्तम पीक उगवून हाती येत 
नाही, तसेच अध्यात्माचे निरूपण जर नसेल तर शिष्याला 
स्वानुभव येणार नाही. (८) 

शेतात बी पेरले, ते उगवूनही आले, पण त्याची जर 
नीट निगा राखली गेली नाही, तर ते फुकट जाते. त्याप्रमाणे 
साधकाने गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे साधन जर केले नाही, 
तर त्याच्या जीवनाचे सार्थक होत नाही. (९) 

जोपर्यंत आपल्या हाती पीक येत नाही, तोपर्यंत 
सर्व तर्‍हेने त्याची काळजी घ्यावीच लागते. एवढेच नव्हे, 
तर पीक आल्यावरही स्वस्थ राहून चालत नाही. (१०) 

त्याप्रमाणेच साधकाला आत्मज्ञान झाले तरी त्याने 
साधना करीतच राहिले पाहिजे. कारण एकवेळ अगदी 
पोटभर जेवलो तरी तेवढ्याने भागत नाही, पुन्हा भूक लागते. 
म्हणून भोजनसामग्री जबळ असावीच लागते. (११) 


१६८ 


दशक ५ : 


समास ३ 'दासबोध 





म्हणन साधन अभ्यास आणी सद्गुर। 
सच्छिष्य आणी सच्छास्त्रविचारु। 
सत्कर्म सद्वासना पारु । पाववी भवाचा ॥१२॥ 


सदुपासना सत्कर्म । सत्क्रिया आणी स्वधर्म। 
सत्संग आणी नित्य नेम । निरंतर ॥१३॥ 


ऐसें हें अवघेंचि मिळे । तरी च विमळ ज्ञान निवळे। 
नाहीं तरी पाषांड संचरे बळें । समुदाई ॥१४॥ 
येथें शब्द नाहीं शिष्यासी । हें अवघें सदगुरुपासीं । 
सद्गुरुपालटी अवगुणासी । नाना येत्रेंकरूनी ॥ १५॥ 
सद्गुरुचेनि असच्छिष्य पालटे । परंतु सच्छिष्ये असदगुरु न पाले । 
कां जें थोरपण तुटे । म्हणौनिया ॥१६॥ 
याकारणें सद्गुरु पाहिजे । तरीच सन्मार्ग लाहिजे। 
नाही. तरी होईजे । पाषांडा बरपडे ॥१७॥ 


येथें सद्गुरुचि कारण । येरे सर्व नि:कारण। 
तथापि सांगों बोळखण । सच्छिष्याची  ॥ १८॥ 


मुख्य सच्छिष्याचें 
अनन्यभावें 


लक्षण । सद्‌्गुरुवचनीं विश्वास पूर्ण । 
शरण । त्या नांव सच्छिष्य॥ १९॥ 


शिष्य पाहिजे निर्मळ । शिष्य पाहिजे आचारसीळ। 
शिष्य पाहिजे केवळ । विरक्त अनुतापी ॥२०॥ 


शिष्य पाहिजे निष्ठावंत । शिष्य पाहिजे सुचिष्मंत । 
शिष्य पाहिजे नेमस्त । सर्वप्रकारीं ॥२१॥ 
शिष्य पाहिजे साक्षपी बिशेष । शिष्य पाहिजे परम दक्ष । 
शिष्य पाहिजे अलक्ष। लक्षी ऐसा ॥२२॥ 
शिष्य पाहिजे अति धीर । शिष्य पाहिजे अति उदार। 
शिष्य पाहिजे अति तत्पर । परमार्थविषई॑  ॥ २३॥ 


शिष्य पाहिजे परोपकारी । शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी। 
शिष्य पाहिजे अर्थांतरीं । प्रवेशकर्ता ॥२४॥ 


शिष्य पाहिजे परम शुद्ध । शिष्य पाहिजे परम सावध । 
शिष्य पाहिजे अगाध । उत्तम गुणाचा ॥ २५॥ 








म्हणून साधन, त्याचा अभ्यास, त्यात मार्गदर्शन करणारे 
सदुरू आणि त्यांच्या आदेशाचे कसोशीने पालन करणारा 
सतशिष्य, सत्शास्त्रविवार, सत्कर्म, सद्वासना या सर्व 
गोष्टी असतील, तरच भवसागरातून पार जाता येते. (१२) 
सदुपासना, सत्कर्म, सतूक्रिया, स्वधर्म, सत्संग 
आणि नित्यनेम, या सर्व गोष्टी निरंतर असतील तरच 
विमल ज्ञान स्थिर होते. नाहीतर लोकांत बळेच पाखंडाचा 
प्रचार होतो. (१३-१४) 
यात शिष्याचा दोष नसतो. हे सर्व सदुरूवर अवलंबून 
असते. कारण शिष्य अवगुणी असला तरी सदुरू नाना 
प्रयत्न करून त्याच्यात बदल घडवून आणतात. (१५) 
असत्‌ शिष्य असला तरी सदुरूंनी प्रयत्न केल्यावर 
त्याच्या ठिकाणचे अवगुण जाऊन त्याच्यात चांगला 
बदल घडून येतो. परंतु सत्शिष्याच्या योगे असदुरूंमध्ये 
कधीही सुधारणा होऊ शकत नाही. कारण गुरूंना 
आपल्या मोठेपणाचा अभिमान असतो, त्यामुळे ते 
सत्शिष्याचे ऐकत नाहीत. (१६) 
या कारणामुळे सदुरूंची अत्यंत आवश्यकता आहे. 
तसे सदुरू भेटले तरच सन्मार्ग प्राप्त होतो. नाहीतर शिष्य 
पाखंड मताचे अनुकरण करू लागतो. (१७) 
म्हणून आत्मकल्याण साधण्याकरिता मुख्य सदुरूंची 
भेट व्हावी लागते. बाकी सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत. तथापि 
सतू्‌-शिष्याची लक्षणे आता सांगतो. (१८) 
सत्शिष्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे सदुरूंच्या वचनावर 
त्याचा संपूर्ण विश्वास असतो व तो अनन्यभावाने सदुरूंना 
शरण जातो. (१९) 
शिष्य निर्मळ असावा. आचारशील असावा, विरक्त 
असावा आणि आपल्या दोषांची ज्याला जाणीव आहे व 
त्याबद्दल ज्याला पश्चात्ताप वाटतो, असा असावा. (२०) 
शिष्य निष्ठावंत असावा, पवित्र आचरण करणारा 
असावा आणि सर्व प्रकारे नियमाने वागणारा असावा.(२१) 
शिष्य अत्यंत उद्योगी, परम दक्ष आणि अललक्ष्य 
अशा परमत्म्यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल, असा 
असावा. (२२) 
शिष्य अत्यंत धेर्यवान, अत्यंत उदार आणि 
परमार्थाविषयी अतितत्पर असावा. (२३) 
तो परोपकारी निर्मत्सरी आणि अध्यात्मनिरूपण 
श्रवण करताच त्यातील लक्ष्यार्थ जाणण्याची पात्रता 
असणारा असावा. (२४) 
शिष्य अत्यंत शुद्ध अतिशय सावध आणि अनेक 
उत्तम गुणांनी संपन्न असावा. (२५) 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास ३ १६९ 





शिष्य 
शिष्य 


शिष्य 


पाहिजे प्रज्ञावंत । शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्‍त । 
पाहिजे नीतिवंत । मर्यादेचा ॥२६॥ 


पाहिजे युक्तिवंत । शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत । 
शिष्य पाहिजे संतासंत । विचार घेता ॥ २७॥ 


शिष्य पाहिजे धारिष्टाचा । शिष्य पाहिजे दृढ व्रताचा । 
शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा । पुण्यसीळ ॥ २८॥ 
शिष्य असावा सात्विक । शिष्य असावा भजक। 
शिष्य असावा साधक । साधनकर्ता  ॥ २९॥ 


शिष्य असावा विश्वासी । शिष्य असावा कायाक्लेशी । 
शिष्य असावा परमार्थासी । वाढऊं जाणे ॥ ३०॥ 


शिष्य असावा स्वतंत्र । शिष्य असावा जगमित्र। 
शिष्य असावा सत्पात्र। सर्ब गुणें ॥३१॥ 


शिष्य असावा सद्गिद्येचा । शिष्य असावा सद्धावाचा। 
शिष्य असावा अंतरींचा । परम शुद्ध ॥३२॥ 


शिष्य नसावा अविवेकी । शिष्य नसावा गर्भसुखी। 
शिष्य असावा संसारदुःखी । संतप्त देही ॥३३॥ 


जो संसारदु:खे दुःखावला। जो त्रिविधतापें पोळल्म । 
तोचि अधिकारी जाल्म। परमार्थाविषीं ॥ ३४॥ 


बहु दुःख भोगिलें जेणें। तयासीच परमार्थ बाणे । 
संसारदु:ःखाचेनि गुणें । वैराग्य उपजे ॥ ३५॥ 
जया संसाराचा त्रास । तयासीच उपजे विश्वास । 
विस्वासबळें दृढ कास । धरिली सद्गुरुची॥ ३६॥ 


अविस्वासें कास सोडिली । ऐसीं बहुतेक भवीं बुडालीं। 
नाना जळचरीं तोडिलीं । मध्येंचि सुखदु:खे ॥ ३७॥ 


याकारणें दढ विस्वास । तोचि जाणावा सच्छिष्य । 
मोक्षाधिकारी विशेष । आग्रगण्यु ॥३८॥ 


जो सद्गुरुवचनें निवाला । तो सायोज्यतेचा आंखिला । 
संसारपांगें पांगिला। न बचे कदा ॥३९॥ 


सद्गुरुहून देव मोठा । जयास वाटे तो करंटा। 
सुटला बैभवाचा फांटा । सामर्थ्यपिसें . ॥४०॥ 








शिष्य प्रज्ञावंत प्रेमळ भक्‍त आणि नीतिमान असून 
मर्यादशील असावा. (२६) 
शिष्य युक्तिवंत, बुद्धिमान आणि नित्यानित्यविचार 
करून वागणारा असावा. (२७) 
शिष्य धाडसी, दुढव्रती आणि उत्तम कुलांत 
जन्मलेला पुण्ययील असा असावा. (२८) 
तो सात्त्विक, भजनतत्पर आणि नित्यनेमाने साधन 
करणारा साधकही असावा. (२९) 
गुरूंच्या चरणी त्याचा दृढ विश्वास असावा. 
शारीरिक कष्ट करण्यास तो तत्पर असावा आणि परमार्थ 
वाढावा अशी तीत्रे इच्छा त्याला असावी. (३०) 
शिष्य स्वतंत्र जगमित्र, सर्वगुणसंपन्न आणि परमार्थास 
अत्यंत लायक असावा. (३१) 
तो सद्‌विद्येच्या लक्षणांनी युक्‍त, सद्भावयुक्‍त 
आणि अत्यंत शुद्ध अंतःकरणाचा असावा. (३२) 
शिष्य अविवेकी नसावा. तो गर्भश्रीमंत नसावा. 
तर तो त्रिविधतापाने संतप्त झालेला व संसारदुःखाने 
दुखाबलेला असावा. (२३३) 
कारण जो संसारदुःखाने अत्यंत दु:खी झालेला 
असतो, त्रिविध तापाने पोळलेला असतो, तोच 
परमार्थप्राप्तीसाठी योग्य अधिकारी ठरतो. (३४) 
ज्याने अत्यंत दु:ख भोगलेले असते, त्याच्या 
अंत:करणातच परमार्थ बाणतो. कारण संसारदु:खामुळे 
त्याच्या ठिकाणी वैराग्य उत्पन्न झालेले असते. (३५) 
जो संसारामुळे अत्यंत त्रासलेला असतो, त्याचाच 
सदुरुचरणी दुढ विश्वास उत्पन्न होतो आणि त्या दृढ विश्वासाच्या 
बळावर तो सदुरूंची कास घट्ट पकडतो. (२३६) 
पण कित्येक साधक अविश्वासाने सदुरूंची कास 
सोडतात ते बहुतेक लोक भवसागरात बुडतात किंवा 
मध्येच नाना जलचर त्यांचे लचके तोडतात व ते सुख- 
दुःखाच्या अधीन होतात. (३७) 
म्हणून जो दृढ विश्वास ठेवतो, तोच सत्शिष्य 
जाणावा. मोक्षाला पात्र असणाऱ्या साधकांमध्ये तो 
अग्रगण्य असतो. (३८) 
जो शिष्य सदुरूंच्या वचनाने निवालेला असतो, 
तोच सायुज्य मुक्तीचा अधिकारी होतो. मग तो संसारातील 
संकटांनी कधीही गर्भगळित होत नाही. (३९) 
सदुरूहून देव मोठा असे ज्या शिष्याला वाटते, तो 
शिष्य खरोखर अभागीच समजावा. वैभवाच्या लोभाने 
किंवा सामर्थ्याच्या वेडाने त्याच्या ठिकाणी असा भ्रम 
उत्पन्न झालेला असतो. (४०) 


१७० दशक ५ 
सद्गुरुस्वरूप तें संत । 
आणी देवांस मांडेल कल्पान्त । 
तेथें कैंचें उरेल सामर्थ्य । हरिहरांचें ॥४१॥ 


म्हणौन सद्गुरुसामर्थ्य आधीक । जेथें आटती ब्रह्मादिक। 
अल्पबुद्धी मानवी रंक । तयांसि हें कळेना॥ ४२॥ 


गुरुदेवास बराबरी । करी तो शिष्य दुराचारी । 
भ्रांति बैसली अभ्यांतरीं । सिद्धांत नेणवे ॥ ४३॥ 


देव मनुषीं भाविल्ा । मंत्री देवपणासी आल्म। 
सद्गुरु न वचे कल्पिल् । ईश्वराचेनि ॥ ४४॥ 


म्हणोनि सद्गुरु पूर्णपणें । देवाहून आधीक कोटिगुणें । 
जयासि वर्णितां भांडणें । वेदशास्त्रीं लागलीं ॥ ४५॥ 


असो  सरद्गुरुपदापुढें । दुजें कांहींच न चढे! 
देवसामर्थ्य तें केवढें । मायाजनित  ॥ ४६॥ 


अहो सद्गुरुकृपा जयासी । सामर्थ्य न चले तयापासीं। 
ज्ञानबळें बैभवासी । तृणतुछ केलें ॥ ४७॥ 


सद्गुरुकृपेचेने बळें । अपरोेक्षज्ञानाचेनि उसाळें। 
मायेसहित ब्रह्मांड सगळें । दृष्टीस न ये ॥४८॥ 


ऐसें सच्छिष्याचें वैभव । सद्गुरुवचनीं दृढ भाव। 
तेणें गुणें देवराव । स्वयेंचि होती ॥४९॥ 


अंतरीं अनुतापें तापले । तेणें अंतर शुद्ध जालें। 
पुढें सद्गुरुवचनें निवाले । सच्छिष्य ऐसे ॥५०॥ 


ल्मरगतां सद्गुरुवचनपंथें । जालें ब्रह्मांड पाल्थें। 
तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे । पालट न धरिजे ॥५१॥ 


शरण सरद्गुरूस गेले । सच्छिष्य ऐसे निवडले। 
क्रियापालटें जाले । पावन ईश्वरी ॥५२॥ 


ऐसा सद्धाव अंतरीं । तेचि मुक्तीचे वाटेकरी । 
येर माईक वेषधारी । असच्छिष्य ॥५३॥ 


: समास ३ 





दासबोध 


सदुरुस्वरूप हे नित्य असते. कल्पान्ताच्या समयी सर्व 
देवही लय पावतात. मग त्या वेळी हरिहरांचे सामर्थ्य कसे 
उरेल? (४९१) 
जेथे ब्रह्मदिकही लय पावतात, तेथे सदुरुस्वरूप नित्य 
असल्याने त्याचे सामर्थ्य सर्व देवांपेक्षाही अधिक असते. पण 
मानव अल्पज्ञ असल्याने त्याच्या ठिकाणी बुद्धीचे दाख्यि असते, 
त्यामुळे हे मर्म त्याला कळत नाही. (४२) 
गुरू आणि देव यांची जो बरोबरी करतो, तो शिष्य 
दुराचारी समजावा. तो सिद्धांत जाणत नसल्याने त्याच्या 
हृदयात विपरीत ज्ञान सुदृढ झालेले असते. (४३) 
वास्तविक मनुष्य आपल्या कल्पनेने देव तयार करतो, 
मंत्रामुळे देवाला देवपण येते, परंतु ईश्वरलाही सदुरूची कल्पना 
करता येणार नाही. (डड) 
म्हणून सदुरू हे देवांपेक्षा कोटीगुणानेही अधिक श्रेष्ठ 
आहेत, कारण ते परिपूर्ण आहेत. त्यांचे वर्णन करताच येत नाही. 
त्यांचे पूर्ण ज्ञानच कुणाला होत नसल्याने त्यांचे यथार्थ वर्णन 
करण्याच्या प्रयत्नात वेद आणि शास्त्रे यांच्यात मतभेद आहेत.(४५) 
असो. सदुरुपदाहून श्रेष्ठ असे दुसरे काहीच नाही, कारण 
ते मायातीत आहेत. त्याच्यापुढे मायाजनित देवांचे सामर्थ्य ते 
केवढे ? (४६) 
अहो, ज्याच्यावर सदुरूंची कृपा होते. त्याच्यावर 
कुणाचीही सत्ता चालू शकत नाही. कारण सदुरुकृपेने त्याला 
ज्ञान झालेले असते व त्या ज्ञानाच्या बळावर तो सर्व 
बैभवास कस्पटासमान तुच्छ मानतो. (४७) 
सदुरुकृपेच्या बळाने प्राप्त झालेल्या प्रत्यक्ष ज्ञानानुभवाच्या 
बळाने मायेसहित सर्व ब्रह्मांड त्याच्या दृष्टीसच पडत नाही.(४८) 
सत्शिष्याचे वैभव हे असे असते. सदुरुवचनावर 
त्याचा दृढ विश्वास असतो. त्यायोगे तो स्वतःच ईश्वरस्वरूप 
बनून जातो. (४९) 
ज्या शिष्याचे अंत:करण पश्चात्तापाने पोळून शुद्ध झालेले 
असते व सदुरूवचनाने ज्यांना समाधान लाभते, तेच सत्‌शिष्य 
होत. (५०) 
सदुरूच्या उपदेशाप्रमाणे साधन मार्ग आक्रमीत असता 
ब्रह्मांड पालथे होण्याचा प्रसंग आला तरी ज्याच्या सदुरूवरील 
निष्ठेत थोडासुद्धा पालट होत नाही. (५१) 
याप्रकारे अनन्यभावाने जे सदुरूस शरण जातात, 
त्यांनाच सत्शिष्य म्हणतात. त्याच्यांत आत बाहेर बदल 
होऊन ते ईश्वरस्वरूपी ऐक्य पावून पावन होतात (५२) 
असा सदुरूविषयी दूढ सद्भाव ज्यांच्या अंतरात असतो, 
तेच मुक्तीचे वाटेकरी ठरतात. बाकीचे शिष्य नुसते वेषधारी 
असतात. ते असत्‌ शिष्यच होत. (५३) 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास ३ १७१९ 





वाटे विषयांचे सुख । परमार्थ संपादणें लौकिक । 
देखोबेखी पढतमूर्ख शरण गेळे ॥ ५४॥ 


जाली विषई वृत्ति अनावर । दृढ  धरिल्त संसार! 
परमार्थचर्चेचा बिचार । मळिण जाल ॥५५॥ 


मोड घेतला परमार्थाचा । हव्यास धरिला प्रपंचाचा । 
भार वाहिला कुटुंबाचा । काबाडी जाला ॥५६॥ 


मानिल्म प्रपंची आनंद । केला परमार्थ विनोद । 
भ्रांत मूढ मतिमंद । लोधला कामी ॥ ५७॥ 


सूकर पूजिलें बिलेपनें । म्हैसा मर्दिला चंदनें। 
तैसा विषड॒ ब्रह्मज्ञानें । विवेकें बोधिला ॥५८॥ 


रासभ उकरडां लोळे । तयासि परिमळसोहळे। 
उलूक अंधारी पळे । तया केवी हेसपंगती ॥ ५९॥ 


तैसा विषयदारींचा बराडी । घाली अध:पतनीं उडी । 
तयास भगवंत आवडी । सत्संग कैंचा ॥६०॥ 


वर्ती करून दांताळीं । स्वानपुत्र हाडें चगळी। 
तैसा विषई तळमळी । विषयसुखाकारणें ॥ ६१॥ 


तया स्वानमुखीं परमान्न । कीं मर्कटास सिंहासन । 
तैसें विषयशक्तां ज्ञान । जिरेल कैचे ॥६२॥ 


रासभें राखतां जन्म गेला । तो पंडितांमध्ये प्रतिष्ठिला । 
न बचे तैसा आशक्ताला । परमार्थ नाही. ॥६३॥ 


मिळाला राजहंसांचा मेळा । तेथें आला डोंबकावळा। 
लक्षून विष्ठेचा गोळा । हंस म्हणवबी  ॥ ६४॥ 


तैसे सजनांचे संगती । विषई सज्जन म्हणविती। 
विषय आमेद्य चित्तीं । गोळा लक्षिली ॥६५॥ 








असे जे वेषधारी असत्‌ शिष्य असतात, ते खरे तर 
विषयांत सुख मानणारे असतात. लोकांत प्रतिष्ठा लाभावी 
म्हणून ते परमार्थ करतात व त्यासाठी सदुरूस शरण जाण्याचा 
देखावा करतात. वास्तविक ते पढतमूर्ख असतात. (५४) 

अशांना विषयांची अनावर ओढ असते. त्यांनी संसाराला 
दुढ धरलेले असते. त्यामुळे परमार्थ करण्याचा त्यांचा विचार 
मागे पडतो. (५५) 

त्यांना हळूहळूपरमार्थाचा कंयळा येऊ लागतो. प्रपंचाचा 
त्यांना लोभ असतो, त्यामुळे कुटुंबाचा भार वाहता वाहता 
ते त्याचे सेवक बनून जातात. (५६) 

प्रपंच करण्यातच त्यांना आनंद वाटत असतो. परमार्थ 
ते करमणुकीकरता करतात. ते भ्रमात राहतात आणि मूढ 
व मतिमंद असून कामाने लुब्ध होतात. (५७) 

डुकराला सुगंधी लेप लावावा, रेड्याला चंदनाने मर्दन 
करावे, तसे विषयासक्ताला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करणे हे 
याप्रमाणेच व्यर्थ आहे. (५८) 

गाढव उकिरड्यावर लोळत असते, त्याला सुगंधी 
द्रव्याने मर्दन करून काय उपयोग? घुबडाला अंधार 
प्रिय असतो, त्यामुळे ते अंधाराकडेच धाव घेते. त्याला 
सूर्यप्रकाशात विहार करणाऱ्या हंसाच्या पंगतीत कसे 
बसविता येईल? (५९) 

त्याप्रमाणे आशाळभूतपणे विषयसुखाची अपेक्षा 
करणाऱ्याला भगवंताची आवड, सत्संगाची आवड कशी 
असणार? (६०) 

ज्याप्रमाणे एखादे कुत्र्याचे पिल्लू दात काढून हाडे 
चघळण्यात आनंद मानते, त्याप्रमाणे विषयासक्त माणसालाही 
विषयोपभोगातच सुख वाटते. ते मिळाले नाही, तर तो 
त्यासाठी तळमळू लागतो. (६१) 

त्या हाड चघळण्यात सुख मानणाऱ्या श्वानाच्या 
मुखी परमान्न दिले, तर त्याला ते कसे गोड लागेल? किंवा 
माकडाला सिंहासन आवडत नाही, त्याप्रमाणे आत्मज्ञान 
विषयासक्त माणसाला कसे बरे पचनी पडेल? (६२) 

गाढवे राखता राखता ज्याचा जन्म गेला, अशा माणसाला 
जर पंडितांच्या सभेत नेऊन बसविले, तर त्याला ते मानवत 
नाही. तसा विषयासक्त माणसाल् परमार्थ मानवत नाही.(६३) 

राजहंसांच्या समुदायात एखादा डोंबकावळा चुकून 
आला तरी त्याचे लक्ष विष्ठेच्या गोळ्याकडे असते. मात्र तो 
स्वतःला हंस म्हणवितो. (६४) 

तसेच सजनांच्या संगतीत आलेले विषयासक्त लोक 
स्वतःला सजन म्हणवितात, पण त्या डोंबकावळ्याप्रमाणेच 
त्यांचे सर्व लक्ष विषयरूपी अपवित्र गोळ्याकडेच लागलेले 
असते. (६५) 


१७२ 


दशक ५ : 


समास ३ दासबोध 





काखे घेऊनियां दारा । म्हणे मज संन्यासी करा। 
तैसा विषई सैरावैरा । ज्ञान बडबडी ॥६६॥ 


असो ऐसे पढतमूर्ख । ते काय जाणती अद्वैतसुख। 
नारकी प्राणी नर्क । भोगती स्वइच्छा ॥ ६७॥ 


वैषेची करील सेवा । तो कैसा मंत्री म्हणावा । 
तैसा विषयदास मानावा । भक्‍तराज केवीं ॥६८॥ 


तैसे  विषई  बपुडे। त्यांस ज्ञान कोणीकडे! 
बाचाळ शाब्दिक बडबडे । बरपडे जाळे ॥६९॥ 


ऐसे शिष्य परमनष्ट । कनिष्ठांमध्यें कनिष्ठ) 
हीन अविवेकी आणी दृष्ट । खळ खोटे दुर्जन॥ ७०॥ 


बज़जलेप। 
॥७१॥ 


ऐसे जे  पापरूप | दीर्घदोषी 
तयांस प्राश्चीत अनुताप । उद्धवतां आहे 


तेहिं पुन्हां शरण जावें । सद्गुरूस संतोषवावें। 
कृपादृष्टी जाल्यां व्हावें । पुन्हां शुद्ध  ॥ ७२॥ 


स्वामीद्रोह जया घडे। तो यावश्चंद्र नरकी पडे। 
तयास उपावचि न घडे । स्वामी तुष्टल्यावांचुनी ॥ ७३॥ 


स्मशानवैराग्य आलें । म्हणोन लोटांगण घातलें। 
तेणें गुणें उपतिष्ठलें । नाहीं ज्ञान ॥ ७४॥ 


भाव आणिला जायाचा । मंत्र घेतला 
शिष्य जाल्म दो दिसांचा । मंत्राकारणें 


गुरूचा । 
॥ ७५॥ 


ऐसे केले गुरु उदंड । शब्द सिकला पाषांड। 
जाल्त तोंडाळ तमुंड । माहापाषांडी  ॥ ७६॥ 


घडी येक रडे आणी पडे । घडी येक वैराग्य चढे। 
घडी येक अहंभाव जडे । ज्ञातेपणाचा  ॥ ७७॥ 


घडी येक विस्वास धरी । सवेंच घडी येक गुर्गुरी। 
ऐसे नाना छंद करी । पिसाट जैसा ॥ ७८॥ 








बायकोला काखेत घेऊन जर कुणी “मला संन्यासी 
करा', असे म्हणू लागला, तर त्याचे ते बोलणे जसे 
असंबद्ध वाटते, त्याप्रमाणे विषयी माणसाची ज्ञानासंबंधीची 
बडबड असते. (६६) 
असो. जे असे पढतमूर्ख असतात, ते अद्वैत सुख 

कसे काय जाणू शकतील? नरकयोग्य जे प्राणी असतात 
ते स्वतःच्या इच्छेनेच नरक भोगतात. (६७) 
वेश्येची जो सेवा करतो, तो राज्याचा मंत्री कसा 

काय होऊ शकेल? त्याप्रमाणे जो विषयांचा दास 
बनलेला आहे, त्याला भक्तराज कसे मानावे? (६८) 
तसेच जे विषयी लोक आहेत, त्यांना बिचाऱ्यांना 
आत्मज्ञान कसे मिळणार? ते वाचाळ शाब्दिक ज्ञान 
बडबडून जगात मिखतात. (६९) 
असे जे शिष्य ते परमनष्ट, कनिष्ठांमध्येही कनिष्ट, 

हीन, अविवेकी, दुष्ट खळ, खोटे आणि दुर्जन असतात.(७०) 
असे जे पापरूप, दीर्घकाळ दोष केलेले व 
त्यामुळे ते दोष जणू वज्रलेपासारखे ज्यांचे झाले आहेत, 
त्यांना जर पश्चात्ताप अगदी मनापासून झाला, तर तेच 
त्यांच्या पापाचे प्रायश्चित्त ठरते. (७१) 
त्यांनी परत सदुरूंना शरण जावे, त्यांना प्रसन्न 
करून घ्यावे, म्हणजे त्यांना सदुरूंची कृपादृष्टी लाभेल 
व ते पर्त शुद्ध होतील. (७२) 
जो गुरुद्रोह करतो, त्याला अनंतकाळपर्यंत नरकात 
खितपत पडावे लागते. गुरूंना प्रसन्न करण्यावाचून यातून 
सुययला दुसरा उपायच नाही. (७३) 
स्मशानवैराग्य आले, म्हणून लोटांगण घालून गुरूंना 

जरी शरण आला, तरी ते वैराग्य क्षणिक असल्याने 
त्याला ज्ञान प्राप्त नाही. (७४) 
अगदी क्षणिक टिकणाऱ्या भावनेच्या भरात सदुरूंकडून 

मंत्र घेतला, तर त्या मंत्रामुळे तो दोन दिवसांपुरता शिष्य 
झाला. (७५) 
अशा शिष्याने अनेक गुरू केले, तरी तो 
'पाखंडीपणा शिकला, शब्दज्ञान बडबडू लागला, उच्छंखल, 
महापाखंडी झाला, असे होईल. (७६) 
घटकेत तो देवाविषयी प्रेम उत्पन्न झाल्याचे 
दाखवून रडतो, तर घटकेत गडबडा लोळतो, तर दुसर्‍या 
घडीला वैराग्य आल्याचे दाखवतो, तर परत काही वेळाने 
ज्ञातेपणाचा अहंभाव त्याच्या ठिकाणी दिसून येतो.(७७) 
घटकेत अत्यंत विश्वास असल्याचे दाखवतो, तर 
दुसर्‍या घडीला रागाने गुरगुरयला लागतो. असे एखाद्या 
वेड्यासारखे नाना छंद तो करतो. (७८) 


दासबोध दशक ५ : 


'काम क्रोध मद मत्सर । लोभ मोह नाना विकार। 
अभिमान कापट्य तिरस्कार । हृदई॑ नांदती ॥ ७९॥ 


अहंकार आणी देहपांग । अनाचार आणी विषयसंग। 
संसार प्रपंच  उद्ेग । अंतरी वसे ॥८०॥ 
दीर्घसूत्री कृतध्न पापी । कुकर्मी कुतर्की विकल्पी। 
अभक्त अभाव सीघ्रकोपी । निष्ठ परघातक ॥८१॥ 


हृदयेंसुनय आणी आळसी । 
अविवेकी आणी अविस्वासी । 
अधीर अविचार संदेहासी । दुढ 


आशा ममता तृष्णा कल्पना । कुबुद्धी दुर्वृत्ति दुर्वासना। 


धर्ता ॥८२॥ 


अल्पबुद्धि विषयकामना । हृदई वसे ॥८३॥ 
ईषणा असूया तिरस्कारें। निंदेस प्रवर्ते आददरें। 
देहाभिमानें हुंबेरे । जाणपणें ॥८४॥ 
क्षुधा तृष्णा आवरेना । निद्रा सहसा धरेना। 
कुटुंबचिंता  बोसरेना । भ्रांति पडिली ॥८५॥ 


शाब्दिक बोले उदंड वाचा । लेश नाहीं वैराग्याचा । 
अनुताप धारिष्ट साधनाचा । मार्ग न धरी ॥८६॥ 
भक्ति विरक्ति ना शांती । सद्‌वृत्ति लीनता ना दांती । 
कृपा दया ना तृप्ती । सुबुद्धि असेच ना॥ ८७॥ 
कायाक्लेसी  शेरीरहीन । धर्मविषई॑ परम कृपण। 
क्रिया पालटेना कठिण । हृदय जयाचे ॥८८॥ 


आर्जव नाहीं जनासी । जो अप्रिये सजनासी। 
जयाचे जिवीं आहिर्णेसीं । परन्यून वसे ॥८९॥ 


सदा सर्वकाळ लटिका । बोळे माईक ल्ापणिका। 
क्रिया विचार पाहाता येका । बचनीं सत्य नाहीं ॥ ९०॥ 


परपीडेविषई तत्पर । जैसें विंचु आणि विखार। 
तैसा कुशब्दें जिव्हार। भेदी सकळांचें ॥९१॥ 


आपले झांकी अवगुण । पुढिल्यंस बोळे कठिण। 
मिथ्या  गुणदोषेंबिण । गुणदोष लावी ॥९२॥ 





समास ३ १७३ 
त्याच्या हृदयात काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, 
मोह, अभिमान, कपटीपणा, तिरस्कार इत्यादी नाना विकार 
असतात. (७९) 
अहंकार आणि देहासक्‍्ती, अनाचार आणि विषयासक्ती, 
संसार, प्रपंच आणि उद्देग अंतरत वास करतात. (८०) 
तो चेंगट, कृतध्न, पापी, कुकर्म करणारा, कुतर्क 
करणारा, संशयी, अभक्त, भावहीन, आणि शीप्रकोपी, 
तसेच निष्ठ॒र आणि लोकांचा घात करणारा असतो.(८१) 
हृदयशून्य आणि आळशी, अविवेकी आणि 
अविश्वासी, अधीर, अविवेकाला आणि संशयाला दुढपणे 
धरून ठेवणारा असतो. (८२) 
आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, कुबुद्धी, दुर्वृती आणि 
दुर्वासना, अल्पबुद्धी आणि विषयकामना त्याच्या हृदयात 
वस्ती करतात. (८३) 
ईर्ष्या, मत्सर, तिरस्कार, यांना वश होऊन तो अति 
आदराने लोकांची निंदा करतो. देहाभिमानामुळे तो जाणीवपूर्वक 
गर्वाने, उन्मत्तपणे वागतो. (८४) 
त्याला भूक, तहान आवरत नाही. बहुतेक वेळा झोपही 
आवरत नाही आणि सतत कुटुंबाची चिंता करीत असतो. 
त्याला भ्रांती पडलेली असते. (८५) 
तोंडाने तो सारखा शब्दज्ञान बडबडतो, पण त्याच्या 
अंगी वैराग्याचा लेशही नसतो. त्याचप्रमाणे त्याच्या ठिकाणी 
कृतकर्माचा पश्चात्ताही नसतो, धाडस नसते आणि तो 
साधनाचा मार्गही धरीत नाही. (८६) 
त्याच्याजवळ भक्‍ती, विखती, शांती, सद्‌वृत्ती, लीनता, 
इंद्रियदमन, कृपा, दया, तृप्ती अथवा सुबुद्धी यांपैकी काहीही 
असतच नाही. (८७) 
तो शारीरिक कष्ट चुकविणाण असतो. धर्माच्या संबंधात 
अत्यंत कृपण असून कठोर अंतःकरणाचा असतो व त्याच्या 
आचरणात कधी सुधारणाही होत नाही. (८८) 
तो लोकांशी सरळ वागत नाही. सज्जनांना तो आवडत 
नाही. त्याच्या चित्तात रात्रंदिवस दुसर्‍याच्या दोषांचे चिंतन 
चालू असते. (८९) 
सदासर्वकाळ तो खोटरडा असतो. तो तोंडदेखलेपणाने 
गोड गोड बोलतो. त्याच्या आचार-विचारांत मेळ नसतो 
आणि त्याचे कुठलेच बोलणे खरे नसते. (९०) 
विंचू आणि सर्पांच्याप्रमाणे तो परपीडेविषयी अत्यंत 
तत्पर असतो आणि लागट शब्द बोलून तो सर्वांचे अंत:करण 
दुखावतो. (९१) 
तो आपले अवगुण लपवून ठेवतो आणि दुसऱ्यांच्या 
दोषाबद्दल त्यांना कठोर शब्द बोलतो. गुणदोष नसताना 
उगीचच खोटेपणाने दुसऱ्यावर आरोप करतो. (९२) 


१७४ दशक ५ : 


स्वयें पापात्मा अंतरीं । पुढिल्यंचि कणव न करी। 
जैसा हिंसक दुराचारी । परदुःखें शिणेना ॥ ९३॥ 


दुःख पराव्याचे नेणती । दुर्जन गांजिलेची गांजिती । 
श्रम पावतां आनंदती । आपुले मनीं ॥ ९४॥ 


स्वदु:खें झुरे अंतरी । आणी परदुःखें हास्य करी । 
तयास प्राप्त येमपुरी । राजदूत ताडिती ॥ ९५॥ 


असो ऐसें मदांध बापडे । तयांसि भगवंत कैंचा जोडे । 
जयांस सुबुद्धि नावडे । पूर्बपातकेंकरूनी ॥ ९६॥ 


तयास देहाचा अंतीं । गात्रे क्षीणता पावती । 
जिवलगें बोसंडिती । जाणवेल तेव्हां ॥९७॥ 


असो ऐसे गुणावेगळे। ते सच्छिष्य आगळे। 
दुढ भावार्थे सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ॥ ९८॥ 


जये स्थळीं विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे। 
ते प्राणी प्रपंचसंगें । हिंपुटी होती. ॥ ९९॥ 


जेणेंकरितां दु:ख जालें । तेंचि मर्नी दृढ धरिलें। 
तेणें गुणें प्राप्त जालें । पुन्हां दुःख ॥ १००॥ 
संसारसंगे सुख जालें । ऐसें देखिलें ना ऐकिलें। 
ऐसें जाणोन अनहित केलें । ते दुःखी होती स्वयें ॥ १०१॥ 


संसारी सुख मानिती । ते प्राणी मूढमती। 
जाणोन डोळे झांकिती । पढतमूर्ख 1 १०२॥ 


प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमार्थ वाढवावा । 
परमार्थ अबघाचि बुडवावा । हें विहित नव्हे ॥ १०३॥ 


मागां जालें निरूपण । गुरुशिष्यांची बोळखण । 
आतां उपदेशाचें लक्षण । सांगिजेळ ॥ ९०४॥ 





समास ३ दासबोध 
स्वत: अत्यंत पापी अंत:करणाचा असून दुसऱ्याची दयामाया 
ठेवत नाही. एखादा दुराचारी क्रूर मनुष्य ज्याप्रमाणे दुसऱ्याच्या 
दु:खाने कधी कष्टी होत नाही, तसेच याचे वागणे असते.(९३) 
दुर्जन लोक असतात ते दुसऱ्याचे दु:ख जाणू शकत 
नाहीत, दुसऱ्यांना सतत छळतच राहतात आणि त्यांना कष्ट झालेले 
'पाहिले की ते मनोमन आनंदून जातात. (९४) 
आपल्या दु:खाने जो अंतरात झुरतो आणि लोकांना दुःख 
झालेले पाहून ज्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात, त्याला यमलोक 
प्राप्त होतो व तेथे यमराजाचे दूत त्याला मारतात. (९५) 
असो. असे जे बिचारे मदांध लोक असतात, ज्यांना 
त्यांच्या पूर्वपातकांच्यामुळे सुबुद्धी आवडत नाही; त्यांना 
भगवंताची प्राप्ती कशी होणार? (९६) 
त्यांना देहाचा अंतकाळ जवळ येऊन ज्या वेळी सर्व गात्रे 
क्षीण होतील आणि जिवलग म्हणविणारी माणसेही जेव्हा सोडून 
जातील त्या वेळी कृतकर्मांची जाणीव होईल. (९७) 
असो. येथे वर्णन केलेले अवगुण ज्यांच्या ठिकाणी नसतात 
असे शिष्य आगळेच असतात. त्यांची श्रद्धा, त्यांचा भाव दृढ 
असतो. त्यामुळे त्यांना स्वस्वरूपानुभब येऊन ते स्वानंदाचा 
उपभोग घेतात. (९८) 
ज्यांच्या ठिकाणी संशय असतो आणि जे अत्यंत कुळाभिमानी 
असतात, ते प्रपंचात आसक्त होऊन दुःखी-कष्टी होतात.(९९) 
ज्यायोगे दु:ख झालेले असते ते अज्ञान ते मनात दृढ 
धरून ठेवतात. त्यामुळे त्यांना वारंबार दु:ख भोगावे लागते.(१००) 
संसारात ममत्व ठेवल्याने कुणाला सुख झाले आहे असे 
कधीही दिसून येत नाही किंबा ऐकूही येत नाही. हे जाणूनही जे 
आपले स्वत:चे अहित करतात, ते आपल्या स्वतःच्या करणीनेच 
स्वत: दु:ख भोगतात. (१०१) 
अत्यंत मूढ बुद्धीचे जे असतात, तेच लोक संसारात सुख 
मानतात आणि जे पढतमूर्ख असतात, त्यांना हे सर्व कळत 
असूनही ते तिकडे डोळेझाक करतात. (१०२) 
श्रीसमर्थ शेवटी सांगतात की, प्रपंच करायला काहीच 
हस्कत नाही, पण त्याचबरोबर आपल्म परमार्थही थोडा थोडा वाढवावा. 
परमार्थ सर्वस्वी बुडवावा, हे मनुष्यास केव्हाही योग्य नाही.(१०३) 
मागील दोन समासांत गुरूची व शिष्याची लक्षणे 
वर्णन करून सांगितली. आता पुढील समासांत उपदेशाचे लक्षण 
सांगितले जाईल. (१०४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' शिष्यलक्षणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


3८) 


दासबोध 


दशक ५ : 


दशक ५ : 


समास ४ १७५ 


समास ४ 


उपदेशलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका उपदेशाचीं लक्षणें । बहुविधें कोण कोणें । 
सांगतां तें असाधारणें । परी कांही येक सांगों ॥ ९१॥ 


बहुत मंत्र उपदेशिती । कोणी नाम मात्र सांगती । 
येक ते जप करविती । वोंकाराचा ॥२॥ 
शिवमंत्र 

अवधूतमंत्र 


भवानीमंत्र । विष्णुमंत्र माहालक्ष्मीमंत्र । 
गणेशमंत्र । मार्तंडमंत्र सांगती ॥३॥ 


मछकूर्मवऱ्हावमंत्र । नृसिंहमंत्र  वामनमंत्र। 
भार्गवमंत्र  रघुनाथमंत्र । कृष्णमंत्र सांगती ॥४॥ 


भैरवमंत्र  मल्लासिमंत्र । हनुमंतमंत्र येक्षिणीमंत्र । 
नारायेणमंत्र पांडुरंगमंत्र । अघोरमंत्र सांगती ॥५॥ 


शेषमंत्र गरुडपंत्र । वायोमंत्र  बेताळपंत्र । 
झोटिंगमंत्र बहुधा मंत्र । किती म्हणोनि सांगावे॥ ६॥ 


बाळामंत्र  बगुळामंत्र । काळिमंत्र कंकाळिपंत्र। 
बटुकमंत्र नाना मंत्र । नाना शक्तींचे ॥७॥ 
पृथकाकारें स्वतंत्र । जितुके देव तितुके मंत्र । 


सोपे अबघड विचित्र । खेचरदारुण बीजाचे॥ ८॥ 


पाहों जातां पृथ्वीवरी । देवांची गणना कोण करी । 
तितुके मंत्र  बैखरी । किती म्हणौन वदवावी॥ ९॥ 


असंख्यात  मंत्रमाळा । येकाहूनि येक आगळा । 
विचित्र मायेची कळा । कोण जाणे ॥१०॥ 


कित्येक मंत्री भूतें जाती । कित्येक मंत्री वेथा नासती । 
कित्येक मंत्री उतरती । सितें विंचू विखार॥ ११॥ 


ऐसे नाना परीचे मंत्री । उपदेशिती  कर्णपात्रीं। 
जप ध्यान पूजा यंत्री । बिधानयुक्‍त सांगती ॥ १२॥ 


येक शिव शिव सांगती । येक हरि हरि म्हणविती। 
येक 'उपदेशिती । बिठल बिठल म्हणोनि॥ १३॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता उपदेशाची लक्षणे ऐका. 
ती असंख्य आहेत. ती सर्व सांगावयाची म्हटली तर ते 
शक्‍य होणार नाही, पण येथे त्यातील काही सांगतो. (१) 
बरेचसे गुरू मंत्राचा उपदेश करतात, कोणी फक्त 
नामच सांगतात, तर कुणी ओंकाराचा जप करवितात.(२) 
कुणी शिवमंत्र, कुणी भवानीमंत्र, कुणी विष्णुमंत्र, 
कुणी महालक्ष्मीमंत्र, कुणी अवबधूतमंत्र, कुणी गणेशमंत्र, 
तर कुणी मार्तंड मंत्र याप्रमाणे निरनिराळ्या मंत्रांचा उपदेश 
करतात. (३) 
मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशराम, श्रीराम 
किंवा श्रीकृष्णमंत्रांचा उपदेश करतात. (४) 
कोणी भैरव मंत्र, मल्हारी मंत्र, हनुमंत मंत्र, यक्षिणींचा 
मंत्र, नारायण मंत्र, पांडुरंग मंत्र, किंवा अघोर मंत्रही कुणी 
कुणी सांगतात. (५) 
शेषमंत्र, गरुडमंत्र, वायुमंत्र, वेताळमंत्र, झोटिंगमंत्र 
असे अनेक मंत्र आहेत, ते किती म्हणून सांगावेत ? (६) 
बाळामंत्र, बगुळामंत्र, कालिमंत्र, कंकाळीमंत्र, बटुकमंत्र 
असे अनेक शक्तींचे अनेक मंत्र आहेत. (७) 
जितके देव आहेत तितके मंत्र आहेत. ते सगळे 
वेगवेगळ्या प्रकारचे व स्वतंत्र आहेत. काही सोपे आहेत, 
काही अवघड आहेत, काही खेचर किंवा दारुण बीजाचे 
असे सर्व विचित्र विचित्र आहेत. (८) 
पृथ्वीवर असंख्य देव आहेत. त्यांची गणना करणे 
शक्‍यच नाही. जितके देव तितके मंत्र असल्याने वाणीने 
किती म्हणून वर्णन करावे ? (९) 
मंत्रमाळा असंख्य आहेत. एकापेक्षा एक सामर्थ्यसंपन्न 
आहेत. हा सर्व मायेचा विचित्र खेळ आहे. तो कोण जाणू 
शकेल? (१०) 
कित्येक मंत्रांनी भूतबाधा नाहीशी होते. कित्येक 
मंत्रांनी रोग बरे होतात. तर कित्येक मंत्रांनी थंडीताप किंवा 
विंचू व साप यांचे विष उतरते. (११) 
अशा नाना प्रकारच्या मंत्रांचा कानात उपदेश देतात 
व त्यांचे जप, ध्यान, पूजा, यंत्र इत्यादीसंबंधीची विधानयुक्‍त 
सर्व माहिती सांगतात. (१२) 
एक शिव, शिव' म्हणायला सांगतात, तर एक ' हरि, 
हरि' म्हणावयास सांगतात. कुणी ' विठठल, विठ्ठल' म्हणा 
असा उपदेश करतात. (१३) 


१७६ दशक ५ : 


येक सांगती कृष्ण कृष्ण । येक सांगती विष्ण विष्ण । 
येक नारायण नारायण । म्हणौन उपदेशिती॥ ९१४॥ 


येक म्हणती अच्युत अच्युत । येक म्हणती अनंत अनंत । 
येक सांगती दत्त दत्त । म्हणत जावें ॥१५॥ 


येक 
येक 


येक 
येक 


येक 


सांगती राम राम । येक सांगती 3० 3७ म। 
म्हणती मेघशाम । बहुतां नामीं स्मरावा । १६॥ 


सांगती गुरु गुरु । येक म्हणती परमेश्वरु। 
म्हणती बविघ्नहरु । चिंतीत जावा ॥ १७॥ 


सांगती शामराज । येक सांगती गरुडध्वज। 
येक सांगती अधोक्षज । म्हणत जावें. ॥१८॥ 


येक सांगती देव देव । येक म्हणती केशव केशव। 
येक म्हणती भार्गव भार्गव । म्हणत जावे ॥१९॥ 


येक विश्वनाथ म्हणविती । येक मल्लारि सांगती । 
येक ते जप करविती । तुकाई तुकाई म्हणौनी ॥। २०॥ 
हें किती म्हणौनि सांगावें । शिवशक्‍्तीचीं अनंत नांबें। 
इछेसारिखी स्वभावें । उपदेशिती ॥२१॥ 


येक सांगती मुद्रा च्यारी । खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी । 
येक आसनें परोपरी । उपदेशिती ॥२२॥ 


येक दाखविती देखणी । येक अनुहातध्वनी । 
येक गुरु पिंडज्ञानी । पिंडज्ञान सांगती ॥२३॥ 
येक सांगती कर्ममार्ग । येक उपासना 
येक सांगती अष्टांग योग । नाना चक्रे 


येक तपे सांगती । येक अजपा निरोपिती। 
येक तत्वें बिस्तारिती । तत्वज्ञानी ॥२५॥ 


येक सांगती सगुण । येक निरोपिती निर्गुण । 
येक उपदेशिती तीर्थाटण । फिरावें म्हणूनी ॥ २६॥ 


येक माहावाक्‍्यें सांगती । त्यांचा जप करावा म्हणती । 
येक उपदेश कारिती । सर्व ब्रह्म म्हणोनी ॥ २७॥ 


मार्ग। 
॥ २४॥ 





समास ४ दासबोध 
कुणी *कृष्ण, कृष्ण' म्हणायला सांगतात, तर 
कुणी “विष्णू, विष्णू' म्हणायला सांगतात. तर कुणी 
'नारायण, नारायण' म्हणायला सांगतात. (१४) 
एक ' अच्युत, अच्युत' म्हणायला सांगतात, तर 
दुसरे कुणी ' अनंत, अनंत' किंवा 'दत्त, दत्त' म्हणत 
जावे असे सांगतात. (१५) 
एक *राम, राम' म्हणायला सांगतात, तर एक * 3>, 
3 ' म्हणायला सांगतात, तर कुणी म्हणतात, मेघश्याम 
श्रीकृष्णाचे स्मरण त्याच्या अनेक नामांनी करावे. (१६) 
एक गुरू, गुरू असा जप करायला सांगतात, तर 
कुणी परमेश्वरचे, तर कुणी विध्नहराचे चिंतन करावे, 
असे म्हणतात. (१७) 
एक ' शामराज' म्हणा म्हणतात, तर दुसरे 'गरुडध्वज' 
किंवा ' अधोक्षज' म्हणत जावे, असे सांगतात. (१८) 
कुणी 'देव देव' म्हणायला सांगतात तर कुणी 
“केशव केशव' तर कुणी “भार्गव भार्गव' म्हणायला 
सांगतात. (१९) 
एक विश्वनाथ म्हणवून घेतात, तर एक मल्हारी 
म्हणा असे म्हणतात. तर कुणी “तुकाई, तुकाई' असा 
जप करवून घेतात. (२०) 
हे सर्व किती म्हणून सांगावे? शिवशक्‍्तीची अनंत 
नामे आहेत. प्रत्येक जण आपल्या स्वभावानुसार रुचेल 
त्या नामाचा उपदेश करतात. (२१) 
कुणी खेचरी, भूचरी, चाचरी आणि अगोचरी या 
चार मुद्रांचा अभ्यास करावा असा, तर दुसरे कुणी 
परोपरीची आसने करावीत असा उपदेश करतात.(२२) 
कुणी प्रकाशाची किंवा तेजाची विविध रूपे 
दाखवितात, तर कुणी अनाहत ध्वनीवर लक्ष केंद्रित 
करण्यास सांगतात. कुणी पिंडज्ञानी गुरू असतात, ते 
शरीरविज्ञानाचा उपदेश करतात. (२३) 
कुणी कर्ममार्ग तर कुणी उपासनामार्ग याचा 
उपदेश करतात, तर कुणी अष्टांग योग शिकवितात, तर 
कुणी नाना चक्के कशी भेदन करावी, ते सांगतात.(२४) 
कुणी तप करा म्हणतात, तर कुणी अजपाजप करा 
म्हणतात. तर तत्त्वज्ञानी लोक तत्त्वांचे सविस्तर वर्णन 
करतात. (२५) 
कुणी सगुणाची उपासना सांगतात, तर कुणी 
निर्गुण उपासना सांगतात. कुणी तीर्थयात्रा करीत फिरावे 
म्हणून सांगतात. (२६) 
कुणी महावाक्‍्ये सांगून त्यांचा जप करा म्हणतात, 
तर कुणी सर्व ब्रह्मच आहे असा उपदेश करतात. (२७) 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास डढ १७७ 





येक शाक्तमार्ग सांगती । येक मुक्‍्तमार्ग प्रतिष्ठिती । 
येक इंद्रियें पूजन करविती । येका भावें. ॥ २८॥ 
येक सांगती वशीकर्ण । स्तंबन मोहन उच्चाटण । 
नाना चेटकें आपण । स्वयें निरोपिती ॥२९॥ 
ऐसी उपदेशांची स्थिती । पुरे आतां सांगों किती । 
ऐसे हे उपदेश असती । असंख्यात ॥३०॥ 
ऐसे उपदेश अनेक । परी ज्ञानेंबिण निरार्थक। 
येविषई॑ असे येक । भगवदवचन  ॥३१॥ 


श्लोक 


नानाशास्त्रं पठेल्लोको नानादैवतपूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानं विना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम्‌। 
शैवशाक्‍्तागमाद्या ये अन्ये च बहवो मता: । 
अपभ्रंशसमास्ते$पि जीवानां भ्रांतचेतसाम्‌ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
याकारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे अन्य । 
म्हणौन आधीं आत्मज्ञान । साधिलें पाहिजे ॥३२॥ 
सकळ उपदेशी विशेष । आत्मज्ञानाचा उपदेश। 
येविषई जगदीश । बहुतां ठाई बोलिला ॥३३॥ 
श्लोक 


यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्य दासस्य दासो5हं भवे जन्मनि जन्मनि॥ 


आत्मज्ञानाचा महिमा । नेणे चतुर्मुख ब्रह्मा। 
प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥३४॥ 
सकळ तीर्थांची संगती । स्त्रानदानाची फळश्रुती। 
त्याहूनि ज्ञानाची स्थिती । विशेष कोटिगुणें ॥३५ ॥ 


श्लोक 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्त्रानदानेषु यत्फलम्‌ । 


तत्फलं कोटिगुणितं ब्रह्मज्ञानसमोपमम्‌ ॥ 
म्हणौनि जें आत्मज्ञान । तें गहनाहूनि गहन 
ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल ॥३६॥ 








कोणी शाक्‍्तमार्ग सांगतात, तर कुणी मुक्तमार्गाचे 
प्रतिष्ठापन करतात. कुणी इंद्रियांचे पूजन भावाने 
करवितात. (२८) 
कुणी वशीकरण सांगतात, तर कुणी स्तंभन, मोहन, 
उच्चाटण, तसेच नाना चेटके यांचा उपदेश करतात. (२९) 
उपदेशांची स्थिती ही अशी आहे. किती सांगणार ? 
याप्रमाणे उपदेशाचे अनेक प्रकार आहेत. (३०) 
असे अनेक प्रकारचे उपदेश असले तरी 
ज्ञानोपदेशाशिवाय सर्व निरर्थक आहेत. याविषयी भगवंताचे 
एक वचन आहे. (३१) 
अर्थ--नाना शास्त्रांचा अभ्यास लोक करतात व 
नाना देवतांचे पूजन करतात. पण अर्जुना, आत्मज्ञानावाचून 
ही सर्व कर्मे वाया जातात. शैवमत, शाक्तमत, आगमशास्त्र 
व आणखी अनेक मते आहेत. भ्रमात वावरणाऱ्या 
जीवांना झालेला तो बुद्धिभ्ंशच जाणावा. या जगात 
आत्मज्ञानासारखे पवित्र व उत्तम दुसरे काहीही नाही. 
याकारणाने ज्ञानासारखे पवित्र व उत्तम अन्य 
काहीही नाही. म्हणून मनुष्याने सर्वप्रथम आत्मज्ञान 
प्राप्त करून घेतले पाहिजे. (३२) 
सकळ उपदेशामध्ये आत्मज्ञानाचा उपदेश विशेष 
महत्त्वाचा आहे, याविषयी भगवंतांनी अनेक ठिकाणी 
सांगितले आहे. (३३) 
अर्थ--माणूस कोणत्याही वर्णाचा असो, त्याच्या 
अंगी जर आत्मज्ञान स्थिरवले असेल, तर या जगात मी 
जन्मोजन्मी त्याचा दास होतो. 
चतुर्मुख ब्रह्मदेवही आत्मज्ञानाचा महिमा जाणत 
नाही, तेथे बिचारा जीवात्मा काय जाणणार? (३४) 
सगळ्या तीर्थयात्रांच्या ठिकाणी केलेल्या स्त्रानदानादींची 
फलश्रुती जी सांगितली आहे, त्याहून ज्ञानाची फलश्रुती 
अनंत पट आहे. (३५) 
अर्थ--प॒थ्वीवर जेवढी तीर्थ आहेत, तेथे स्त्रान, 
दान इत्यादी केल्याचे जे फळ आहे, त्याच्या कोटिपट 
अधिक ब्रह्मज्ञानाचे फळ आहे. 
म्हणून आत्मज्ञान हे गहनाहून गहन म्हणजे अत्यंत 
गूढ आहे. तरी त्याचे लक्षण आता सांगितले जाईल, असे 
श्रीसमर्थ म्हणतात. (३६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उपदेशलक्षणनाम' समास चौथा समाप्त. 


103) 


१७८ 


दशक ५ : 


दशक ५ : समास ५ 


दासबोध 


समास ५ 


बहुधा ज्ञान 
॥ श्रीराम ॥ 


जंव तें ज्ञान नाहीं प्रांजळ । तंव सर्व कांहीं निर्फळ 
ज्ञानरहित तळमळ । जाणार नाहीं. ॥१॥ 
ज्ञान म्हणतां वाटे भरम । काये रे बा असेल वर्म । 
म्हणोनि हा अनुक्रम । सांगिजेल आतां ॥२॥ 
भूत भविष्य वर्तमान । ठाके आहे परिछिन्न। 
यासीहि म्हणिजेत ज्ञान । परी तें ज्ञान नव्हे ॥३॥ 
बहुत केलें विद्यापठण । संगीतशास्त्र  रागज्ञान। 
बैदिक शास्त्र बेदाधेन । हेंहि ज्ञान नव्हे ॥४॥ 
नाना वेवसायाचें ज्ञान । नाना दीक्षेचें ज्ञान 
नाना परीक्षेचे ज्ञान । हें ज्ञान नव्हे ॥५॥ 
नाना वनितांची परीक्षा । नाना मनुष्यांची परीक्षा । 
नाना नरांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥६॥ 
अश्वांची परीक्षा । नाना गजांची परीक्षा । 
स्वापदांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥७॥ 
पशूंची परीक्षा । नाना पक्षांची परीक्षा । 
भूतांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥८॥ 
यानांची परीक्षा । नाना वस्त्रांची परीक्षा । 
शस्त्रांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥९॥ 
धातूंची परीक्षा । नाना नाण्यांची परीक्षा । 
रत्नांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१०॥ 
'पाषाण परीक्षा । नाना काष्टांची परीक्षा । 
वाद्यांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥११॥ 
भूमींची परीक्षा । नाना जळांची परीक्षा । 
सतेज परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १२॥ 
रसांची परीक्षा । नाना बरीजांची परीक्षा । 

अंकुरपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१३॥ 
पुष्पांची परीक्षा । नाना फळांची परीक्षा । 
वबल्लींची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१४॥ 


नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 
नाना 











श्रीसमर्थ म्हणतात की, जोपर्यंत अत्यंत विशुद्ध 
असे आत्मज्ञान जीवाला होत नाही, तोपर्यंत सर्व काही 
निष्फळ आहे. आत्मज्ञानाशिवाय मनाची तळमळ जाणार 
नाही. (१) 
ज्ञान असे नुसते म्हटले की सामान्य माणूस 
घोटाळ्यात पडतो, असे हे रहस्य काय असेल बरे? 
म्हणून आता अनुक्रमाने ज्ञान म्हणजे काय ते सांगितले 
जाईल. (२) 
भूत, भविष्य व वर्तमानकाळाचे स्पष्ट ज्ञान असणे, 
यालाही ज्ञान असे म्हणतात. परंतु ते ज्ञान नाही. खरे ज्ञान 
म्हणजे केवळ आत्मज्ञान होय. (३) 
खूप विद्यापठन केले. संगीत शास्त्र, रागज्ञान, 
वैदिक शास्त्र, वेदाध्ययन हेही खरे ज्ञान नव्हे. (४) 
नाना व्यवसायांचे ज्ञान, नाना प्रकारच्या दीक्षांचे 
ज्ञान, नाना परीक्षांचे ज्ञान हेही ज्ञान नव्हे. (५) 
स्त्रियांची, पुरुषांची, मनुष्यांची परीक्षा करता येणे 
हेही ज्ञान नव्हे. (६) 
अनेक प्रकारच्या अश्वांची, हत्तींची परीक्षा करता 
येणे हे ज्ञान नव्हे. (७) 
नाना पशूंची, नाना पक्ष्यांची किंवा नाना भूतांची 
परीक्षा करता येणे हे ज्ञान नव्हे. (८ 
नाना वाहनांची परीक्षा, नाना वस्त्रांची परीक्षा, नार 
शस्त्रांची परीक्षा, (९ 
नाना धातूंची परीक्षा, नाना नाण्यांची परीक्षा, नाळ 
रत्नांची परीक्षा, (१२ 
नाना पाषाणांची परीक्षा, काष्टांची परीक्षा, वाद्यांच 
परीक्षा, (११) 
नाना भूमींची परीक्षा, नाना जलांची परीक्षा, नाना 
तेजांची परीक्षा करता येणे हेही ज्ञान नव्हे. . (१२) 
रस, बीज, अंकुर, (१३! 
फुले, फळे, वेली, (शड 


दासबोध 


परीक्षा । 
॥ १५॥ 
परीक्षा । 
॥१६॥ 


परीक्षा । नाना रोगांची 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना यंत्रांची 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
परीक्षा । नाना गृहांची परीक्षा । 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१७॥ 
परीक्षा । नाना समयांची परीक्षा । 
परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१८॥ 
परीक्षा । नाना नेमस्त परीक्षा । 
प्रकार परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१९॥ 
विद्येची परीक्षा । नाना कळेची परीक्षा। 

चातुर्यपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२०॥ 
शब्दांची परीक्षा । नाना अर्थांची परीक्षा । 
भाषांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२१॥ 
स्वरांची परीक्षा । नाना वर्णांची परीक्षा । 

'लेखनपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२२॥ 
मतांची परीक्षा । नाना ज्ञानांची परीक्षा । 
वृत्तींची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२३॥ 
रूपांची परीक्षा । नाना रसनेची परीक्षा । 

सुगंधपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२४॥ 
सृष्टींची परीक्षा । नाना विस्तारपरीक्षा । 
नाना पदार्थपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२५॥ 
नेमकचि बोलणें । तत्काळचि प्रतिवचन देणें । 
सीप्रचि कवित्व करणें । हें ज्ञान नव्हे ॥२६॥ 
नेत्रपालवी  नादकळा । करपालवी  भेदकळा। 
स्वरपालळवी संकेतकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥२७॥ 
काव्यकुशळ संगीतकळा । गीत प्रबंद नृत्यकळा। 
सभाच्यातुर्य शब्दकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥२८॥ 
वाग्बिळास मोहनकळा । रम्य रसाळ गायनकळा। 
हास्य बिनोद कामकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥२९॥ 
नाना लाधवें चित्रकळा । नाना वाद्यें संगीतकळा। 
नाना प्रकारें विचित्र कळा । हें ज्ञान नव्हे ॥३०॥ 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


नाना 


दुःखांची 
चिन्हांची 
मंत्रांची 
मूर्तींची 
क्षत्रांची 
पात्रांची 


होणार 
तर्कांची 


अनुमान 


दशक ५ : 





समास ५ १७९ 


दुखणी, रोग, या सर्वांची लक्षणे ओळखता येणे 
म्हणजे ज्ञान नव्हे. (१५) 
मंत्रांची परीक्षा, यंत्रांची परीक्षा, गृहांची परीक्षा, 
मूर्तीची परीक्षा, (१६) 
क्षत्रियांची परीक्षा, गृहांची परीक्षा, पात्रांची परीक्षा 
करता येणे हेही ज्ञान नव्हे. (१९७) 
होणाऱ्या गोष्टींची परीक्षा, काळवेळाची परीक्षा, 
नाना तर्कांची परीक्षा, (१८) 
नाना अनुमानांची परीक्षा, नियमांची परीक्षा व 
इतरही अनेक प्रकारच्या परीक्षा करता येणे म्हणजेही ज्ञान 
नव्हे. (१९) 
नाना विद्या, कला, चातुर्य, यांची परीक्षा करता येणे 
हे ज्ञान नव्हे. (२०) 
शब्दांची, अर्थांची, भाषांची, (२१) 
स्वरंची, वर्णांची, लेखनाची परीक्षा करता येणे हेही 
ज्ञान नव्हे. (२२) 
विविध मते, अनेक प्रकारचे ज्ञान, अनेक प्रकारच्या 
वृत्ती यांची परीक्षा करता येणे हेही ज्ञान नव्हे. (२३) 
नाना रूपांची, रसांची, सुगंध यांची परीक्षा करता 
येणे हेही ज्ञान नव्हे. (२४) 
सृष्टी, तिचा विस्तार व नाना पदार्थ यांच्या विषयीचे 
ज्ञानही खरे ज्ञान नव्हे. (२५) 
नेमकेच बोलणे, तत्काळ प्रतिवचन देणे, शीप्रकवित्व 
करणे हेही ज्ञान नव्हे. (२६) 
नेत्रपल्लवी, नादकळा, करपल्लवी, भेदकळा, 
स्वरपल्लवी, संकेतकळा यांचे ज्ञान हेही खरे ज्ञान 
नव्हे. (२७) 
काव्यकुशलता, संगीतकला, गीत, प्रबंध, नृत्यकला, 
सभाचातुर्य असणे, शब्दकळा अवगत असणे हेही खरे 
ज्ञान नव्हे. (२८) 
वाग्‌विलासाने मोहून टाकणे, रम्य रसाळ गायन 
करणे, हास्यविनोद तसेच कामकला यांचे ज्ञान हेही खरे 
ज्ञान नव्हे. (२९) 
नाना लाघवे, चित्रकला, नाना वाद्ये आणि संगीतकला, 
इतर नाना विचित्र कला यांचे ज्ञान म्हणजेही खरे 
ज्ञान नव्हे. (३०) 


१८० 


आदिकरूनि चौसष्टि कळा । याहिवेगळ्या नाना कळा। 
चौदा विद्या सिद्धि सकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥३१॥ 


असो सकळ कळाप्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । 
तरी ते कौशल्यता, परी ज्ञान । म्हणों चि नये ॥३२॥ 


हें ज्ञान होयेसें भासे । परंतु मुख्य ज्ञान तें अनारिसें। 
जेथें प्रकृतीचे पिसें।॥ समूळ वाव ॥३३॥ 


जाणावें दुसऱ्याचें जीबीचें । हें ज्ञान वाटे साचें। 
परंतु हें आत्मज्ञानाचे । लक्षण नव्हे ॥३४॥ 


माहानुभाव  माहाभल्म । मानसपूजा करितां चुकल्म । 
कोणी येकें पाचारिल्ा । ऐसें नव्हे म्हणोनी ॥ ३५॥ 


ऐसी जाणे अंतरस्थिती । तयासि परम ज्ञाता म्हणती । 
परंतु जेणें मोक्षप्राप्ती । तें हें ज्ञान नव्हे ॥३६॥ 


बहुत प्रकारींचीं ज्ञानें । सांगों जातां असाधारणें । 
सायोज्यप्राप्ती होये जेणें । तें ज्ञान वेगळें ॥३७॥ 


तरी तें कैसें आहे ज्ञान । समाधानाचे लक्षण| 
ऐसें हें विशद करून । मज निरोपावें ॥३८॥ 


ऐसें शुद्ध ज्ञान पुसिलें। तें पुढिळे समासी निरोपिलें। 
श्रोता अवधान दिधले । पाहिजे पुढें ॥३९॥ 


दशक ५ : 





समास ६ दासबोध 
एकूण चौसष्ट कला आणि त्यांखेरीजही ज्या इतर 
नाना कला यांचे ज्ञान, तसेच चौदा विद्या व सर्व सिद्धींचे 
ज्ञान हेही खरे ज्ञान नव्हे. (३१) 
'एखादा माणूस सर्व कलांमध्ये प्रवीण असला, सर्व 
विद्या त्याला परिपूर्ण रीतीने येत असल्या, तरी ते त्याचे 
कौशल्य आहे. पण या सर्वांस ज्ञान असे म्हणूच नये.(३२) 
हे ज्ञान आहे असे भासते, पण मुख्य ज्ञान याहून 
वेगळेच आहे. खरे ज्ञान जेथे असते तेथे प्रकृतीने उत्पन्न 
केलेला भ्रम समूळ मिथ्या ठरतो. (३३) 
दुसऱ्याच्या मनातील विचार जाणणे हे खरे ज्ञान आहे 
असे वाटते, परंतु हे काही आत्मज्ञानाचे लक्षण नव्हे.(३४) 
कुणी एक अधिकारसंपन्न साधक मानसपूजा करीत 
असताना चुकला. तेव्हा तेथे असलेल्या दुसऱ्या कुणी त्याला 
हाक मारून 'हे असे करावयाचे नसते ' म्हणून त्याची चूक 
दाखवून दिली. (३५) 
याप्रमाणे दुसऱ्याच्या मनात काय चालले आहे हे 
जाणणारास फार मोठा ज्ञानी म्हटले जाते. पण ज्या ज्ञानाने 
मोक्षप्राप्ती होते, ते ज्ञान हे नव्हे. (३६) 
याप्रमाणे अनेक प्रकारचे ज्ञान असते, पण त्याचे 
सर्व प्रकार सांगणे अशक्यच आहे. पण ज्या ज्ञानाने सायुज्यमुक्‍ती 
प्राप्त होते, ते ज्ञान वेगळेच असते. (३७) 
हे ऐकून श्रोता म्हणतो कौ, ज्यायोगे सायुज्यमुक्‍्ती 
प्राप्त होते ते ज्ञान कसे असते व त्याने समाधान कसे प्राप्त 
होते, ते मला आपण स्पष्ट करून सांगावे. (३८) 
अशा प्रकारे शुद्ध ज्ञानासंबंधी श्रोत्याने प्रश्‍न केल्यावरून 
पुढल्या समासात त्यासंबंधी निरूपण केले जाईल. त्याकडे 
श्रोत्यांनी लक्ष द्यावे. (३९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' बहुधाज्ञाननाम' समास पाचवा समाप्त. 


दशक ५ : 


1] [.) 
समास ६ 


शुद्धज्ञान 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐक सझानाचें लक्षण । ज्ञान म्हणिजे आत्मज्ञान। 
पाहावें आपणासि आपण । या नांब ज्ञान ॥१॥ 


मुख्य देवास जाणावें । सत्य स्वरूप वोळखावें। 
नित्यानित्ये विचारावे । या नांव ज्ञान ॥२॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, हे शिष्या, ज्ञानाचे लक्षण 
ऐक. ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, आपण आपल्याला पाहावे, 
याचे नाव ज्ञान. (१) 
मुख्य देव कोणता ते जाणावे. आपले सत्य स्वरूप 
काय ते ओळखावे आणि नित्य काय, अनित्य काय 
याचा विचार करावा, यास ज्ञान असे म्हणतात. (२) 


दासबोध 


दशक ५ : 


समास ६ १८९ 





बोसरे। 
॥३॥ 


जेथें दृश्य प्रकृति सरे। पंचभूतिक 
समूळ द्वैत  निवारे॥ या नांब ज्ञान 


मनबुद्धि अगोचर । न चले तर्काचा विचार। 
उल्लेख परेहूनि पर॥ या नांव ज्ञान ॥४॥ 


जेथें नाही दुश्यभान । जेथें जाणीव हें अज्ञान। 
बिमळ शुद्ध स्वरूपज्ञान । यासि बोलिजे ॥५॥ 


सर्वसाक्षी अवस्ता तुर्या । ज्ञान ऐसें म्हणती तया । 
परी तें जाणिजे वायां । पदार्थज्ञान ॥६॥ 


दृश्य पदार्थ जाणिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोलिजे । 
शुद्ध स्वरूप जाणिजे । या नांव स्वरूपज्ञान ॥ ७॥ 


जेथें सर्वचि नाहीं ठाईंचें । तेथें सर्वसाक्षत्व कैंचें । 


म्हणौनि शुद्ध ज्ञान तुर्येचें । मानूंचि नये ॥८॥ 
ज्ञान म्हणिजे अद्वैत । तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत । 
म्हणौनि शुद्ध ज्ञान ते सतंत । वेगळेचि असे ॥९॥ 


ऐक शुद्ध ज्ञानाचें लक्षण । शुद्ध स्वरूपचि आपण । 
या नांब शुद्ध स्वरूपज्ञान । जाणिजे श्रोतीं. ॥ १०॥ 


माहावाक्य उपदेश भला । 
परी त्याचा जप नाहींबोलिला । 
तेथीचा तो विचारचि केला । पाहिजे साधकें ॥११॥ 


माहावाक्यउपदेश सार । परी घेतल पाहिजे बिचार। 
त्याच्या जपे अंधकार । न फिटे भ्रांतीचा ॥ १२॥ 


माहावाक्‍्याचा अर्थ घेतां । आपण वस्तुचि तत्वतां । 
त्याचा जप करितां वृथा । सीणचि होये ॥१३॥ 


माहावाक्याचें विवरण । हें मुख्य ज्ञानाचें लक्षण । 
शुद्ध ल्क्ष्यांशें आपण । वस्तुच आहे. ॥ १४॥ 


आपल्म आपणासि लाभ । हें ज्ञान परम दुल्लभ। 
जें आदिअंतीं स्वयंभ । स्वरूपचि स्वयें ॥ १५॥ 





जेथे दृश्य असणारी प्रकृती संपते, पंचमहाभूतांपासून 
उत्पन्न झालेले पदार्थ नाहीसे होतात, द्वैत समूळ नष्ट होते 
त्याला ज्ञान म्हणावे. (३) 
जे आत्मस्वरूप आहे, ते मन, बुद्धी, इंद्रिये यांनी 
जाणता येत नाही, तेथे तर्क चालू शकत नाही, ते 
परावाणीच्याही पलीकडे आहे. असे जे आहे त्यास 
जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. (४) 
जेथे दृश्याचे भान उरतच नाही, जाणीवही उरत 
नाही. कारण जाणीव असणे हेच अज्ञान होय. यालाच 
विमल शुद्ध स्वरूपाचे ज्ञान म्हणतात. (५) 
सर्वसाक्षी जी चौथी अवस्था तुर्या तिला ज्ञान असे 
म्हणतात. पण हे म्हणणेही बरोबर नाही. कारण त्या अवस्थेतही 
साक्षीत्वाने पदार्थज्ञान शिल्लक असतेच. (६) 
दृश्य पदार्थाचे ज्ञान याला पदार्थज्ञान म्हणतात, तर 
शुद्ध स्वरूप जाणणे याला स्वरूपज्ञान म्हणतात. (७) 
स्वरूपाच्या ठिकाणी शुद्ध स्वरूपाखेरीज ' सर्व ' सुद्धा 
जर राहात नाही, तर त्या 'सर्व' चे साक्षित्व कसे राहणार ? 
म्हणून तुर्यावस्थेचे ज्ञान हे शुद्ध ज्ञान मानूच नये. (८) 
ज्ञान म्हणजे अद्वैत आणि तुर्येत तर साक्षित्व म्हणजे 
प्रत्यक्ष द्वैतच असते. म्हणून तुर्येपेक्षा शुद्ध ज्ञान हे नेहमी 
वेगळेच असते, हे जाणून घ्यावे. (९) 
आता शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण ऐका. आपण शुद्ध स्वरूपच 
असतो हे जाणणे, याचा अनुभव येणे याला शुद्ध स्वरूपज्ञान 
म्हणतात, हे श्रोत्यांनी जाणून घ्यावे. (१०) 
महावाक्‍्याचा उपदेश उत्तम आहे, पण त्याचा जप 
करण्यास सांगितलेला नाही. त्या महावाक्‍्यांच्या अर्थाचा 
साधकाने विचारच केला पाहिजे. (१९) 
महावाक्‍्यात परमार्थाच्या उपदेशाचे सार आहे, यात 
शंकाच नाही. पण त्यांच्या अर्थासंबंधी विचार, चिंतनच 
करणे जरूर आहे. नुसता त्याचा जप करून अज्ञानाचा 
अंधकार नाहीसा होणार नाही. (१२) 
महावाक्‍्यांचा अर्थ लक्षात घेतला की आपण 
तत्त्वतः आत्मस्वरूपच आहोत, हे कळून येते. नुसता 
त्याचा जप केल्याने व्यर्थ शीणच होतो. (१३) 
महावाक्‍याचे विवरण हेच ज्ञानाचे मुख्य लक्षण 
आहे. शुद्ध लक्ष्यांशावरून आपण आत्माच आहोत, याचा 
अनुभव येतो. (१४) 
आपल्याला आपलच लाभ होणे म्हणजेच स्वस्वरूपाचा 
अनुभव येणे हे ज्ञान अत्यंत दुर्लभ आहे. वास्तविक ते 
ज्ञान आदी व अंती स्वत: स्वतःस प्रकाशित करणारे 
स्वस्वरूपच असते. (१५) 


१८२ 


दशक ५ : 


समास ६ दासबोध 





जेथून हें सर्वही प्रगटे । आणी सकळ्ही जेथें आटे। 
तें ज्ञान जालियां फिटे । भ्रांति बंधनाची ॥ १६॥ 
मतें आणी मंतांतरें। जेथें होतीं निर्विकारें। 
अतिसूक्ष्म विचारें । पाहातां ऐक्य ॥ १७॥ 


निर्मळ। 
॥१८॥ 


जें या चराचराचें मूळ। शुद्ध स्वरूप 
या नांब ज्ञान केवळ । वेदांतमतें 


शोधितां आपलें मूळस्थान । सहजचि उडे 
या नांब म्हणिजे ब्रह्मज्ञान । मोक्षदायेक 


अज्ञान | 
॥१९॥ 


आपणासि बोळखों जातां । आंगी बाणे सर्वज्ञता। 
तेणें येकदेसी वार्ता । निशेष उडे ॥२०॥ 


मी कोण ऐसा 
आवल्मेकितां 


असो पूर्वी थोर थोर । जेणें ज्ञानें पैलपार। 
पाबळे ते साचार। ऐक आतां ॥२२॥ 


हेत । धरून पाहातां देहातीत । 
नेमस्त । स्वरूपच होये ॥२१॥ 


व्यास वसिष्ठ माहामुनी । शुक नारद समाधानी । 
जनकादिक माहांज्ञानी । येणेंचि ज्ञानें ॥२३॥ 


वामदेवादिक योगेश्वर । वाल्मीक अत्रि क्रषेश्वर। 
शोनिकादि अध्यात्मसार । वेदांतमतें ॥२४॥ 


सनकादिक मुख्यकरूनी । आदिनाथ मीन गोरक्षमुनी । 
आणीक बोलतां वचनी । अगाध असती ॥ २५॥ 


सिद्ध मुनी माहानुभाव । सकळांचा जो अंतर्भाव । 
जेणें सुखें माहादेव । डुल्लल सदा ॥ २६॥ 


जें वेदशास्त्रांचे सार । सिद्धांत धादांत विचार। 
ज्याची प्राप्ती भाग्यानुसार । भाविकांस होये ॥ २७॥ 


साधु संत आणी सजन । भूत भविष्य वर्तमान । 
सर्वत्रांचें गुह्य ज्ञान । तें सांगिजेल आतां ॥ २८॥ 


तीर्थे व्रतें तपें दानें। जें न जोडे धूम्रपानें। 
पंचाग्नी गोरांजनें । जें प्राप्त नव्हे ॥२९॥ 








जेथून हे सर्व विश्व प्रगट होते आणि शेवटी सर्व जेथे 
लय पावते, त्या आत्मस्वरूपाचे ज्ञान झाले कौ बंधनाची 
भ्रांती नाहीशी होते. (१६) 
मते आणि मतांतरे जेथे फोल ठरतात, त्याच्यासंबंधी 
अतिसूक्ष्म विचार केल्यावर त्याच्यात पूर्ण ऐक्य दिसून 
येते. (१७) 
या चराचराचे मूळ असलेले शुद्ध निर्मळ आत्मस्वरूप 
त्याचा साक्षात अनुभव येणे, यालाच वेदांतामध्ये शुद्ध ज्ञान 
म्हणतात. (१८) 
आपल्या स्वस्वरूपाचा शोध घेऊ लागले को 
स्वाभाविकरीत्या अज्ञान नाहीसे होते. यालाच मोक्षदायक 
ब्रह्मज्ञान असे म्हणतात. * (१९) 
आपण आपल शोध घेऊ लागलो को स्वस्वरूपाचा 
साक्षात्‌ अनुभव येतो. ते स्वरूप सर्वव्यापी असल्याने मी 
म्हणजे देह हे एकदेशित्व नाहीसे होते व आत्मा हेच आपले 
स्वस्वरूप असल्याने सर्वज्ञता अंगी बाणते. (२०) 
वृत्ती अंतर्मुख करून मी कोण हे जाणण्याच्या हेतूने 
आपण आपला शोध घेऊ लागलो को आपण देह नसून 
देहातीत आहोत हे कळून येते. नंतर नीट विचार केला 
असता स्वस्वरूपाचा साक्षात अनुभव येतो. (२१) 
असो. पूर्वीचे महाथोर पुरुष ज्या ज्ञानाच्या योगे 
भवसागराच्या पैलतीरास पोहोचले, त्यांची नावे आता 
ऐका. (२२) 
या ज्ञानाच्या योगेच व्यास, वसिष्ठ महामुनी, शुक, 
नारद समाधानी झाले व जनकादिक महाज्ञानी झाले.(२३) 
बामदेव आदी योगेश्वर, वाल्मीकी, अत्री, यांच्यासारखे 
क्रषीश्वर, शौनकादी, वेदान्त मतांचे सार जे आत्मज्ञान त्याच्या 
योगानेच परम पदाला पोहोचले. (२४) 
मुख्यत्वे सनकादिक, तसेच आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, 
गोरखनाथ, इत्यादींची गणती करू लागल्यास असंख्य 
आहेत. (२५) 
सिद्ध, मुनी, श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुरुष यांचा जो 
स्वानुभव आहे आणि ज्या सुखाच्या योगे महादेव सदा 
डुलत असतात, (२६) 
जे वेदशास्त्रांचे सार आहे, त्याची गुरुप्रतीती, 
आत्मप्रतीती याची प्राप्ती भाविकांना त्यांच्या भाग्यानुसार 
होत असते. (२७) 
भूतकाळात होऊन गेलेले, वर्तमानकाळी हयात असलेले 
व पुढे भविष्यकाळात होणारे जसे जे सर्व साधू, संत 
आणि सजन ह्या सर्वांचे जे गुह्यज्ञान ते आता मी तुला 
सांगतो. (२८) 
ते गुह्यज्ञान तीर्थ, व्रते, तपे, दाने यांनी किंवा धूम्रपान, 
पंचाग्निसाधन, गोरांजने यांनी प्राप्त होत नाही. (२९) 


'दासबोध दशक ५ : 


सकळ साधनाचें फळ । ज्ञानाची सिगचि केवळ। 
जेणें संशयाचें मूळ । निशेष तुटे ॥३०॥ 
छपन्न भाषा तितुके ग्रन्थ । आदिकरून  वेदांत। 
या इतुकियांचा गहनार्थ । येकचि आहे ॥३१॥ 
जें नेणवे पुराणीं । जेथे सिणल्या वेदवाणी । 
तेंचि आतां येचि क्षणीं । बोधीन गुरुकृपें ॥३२॥ 
पाहिलें नस्तां संस्कृती । रीग नाहीं मव्हाष्ट ग्रन्थीं। 
हृदई बसल्या कृपामूर्ती । सदगुरुस्वामी ॥ ३३॥ 


आतां नलगे संस्कृत । अथवा ग्रंथ प्राकृत। 
माझा स्वामी कृपेसहित । हृदई. वसे ॥ ३४॥ 








न॒ कारितां वेदाभ्यास । अथवा श्रवणसायास। 
प्रे्लेंबिण सौरस । सद्गुरुूकृपा  ॥ ३५॥ 
ग्रथ मात्र  मह्हष्ट । त्याहून संस्कृत श्रेष्ट। 


त्या संस्कृतामधें पष्ट । थोर तो वेदांत ॥३६॥ 
त्या वेदांतापरतें कांहीं । सर्वथा श्रेष्ट नाहीं| 
जेथें वेदगर्भ सर्वही । प्रगट जाला ॥३७॥ 


असो ऐसा जो वेदांत । त्या वेदांचाहि मथितार्थ । 
अतिगहन जो परमार्थ । तो तूं ऐक आतां॥ ३८॥ 
अरे गहनाचेंही गहन । तें तूं जाण सद्गुरुवचन । 
सद्गुरुवचनें समाधान । नेमस्त आहे. ॥३९॥ 
सद्‌गुरुवचन तोचि वेदांत । सद्गुरुवचन तोचि सिद्धांत । 
सद्गुरुवचन तोचि धादांत । सप्रचीत आतां ॥ ४०॥ 
जें अत्यंत गहन । माझ्या स्वामीचे वचन 
जेणें माझें समाधान । अत्यंत जालें ॥४१॥ 
तें हें माझें जीवीचें गुज । मी सांगेन म्हणतों तुज। 
जरी अवधान देसी मज । तरी आतां येच क्षणीं॥ ४२॥ 
शिष्य म्लान्वदनें बोले । धरिळे सदढ पाडलें। 
मग बोलों आरंभिले । गुरुदेवें ॥ ४३॥ 


अहं ब्रह्मास्मि माहांवाक्य । येथींचा अर्थ अतर्क्ये। 
तो ही सांगतो ऐक्य । गुरुशिष्य जेथें ॥४४॥ 





समास ६ १८३ 
ते ज्ञान म्हणजे सर्व साधनांचे फळ, ज्ञानाचे केवळ 
शिखरच असून त्याच्या योगाने संशय पूर्णत: नष्ट होतो.(३०) 
जगात छप्पन्न म्हणजे अनेकानेक भाषा आहेत 
आणि त्यात तसेच अनेकानेक ग्रंथ आहेत. त्या सर्व 
ग्रंथांचा आणि मुख्यत्वे वेदान्ताचा गहन अर्थ एकच आहे, 
तो म्हणजे आत्मज्ञान. (३१) 
ज्याचे ज्ञान पुराणांना नाही, ज्याचे वर्णन करताना 
वेदही शिणले, तेच ज्ञान आता या क्षणी मी गुरुकृपेने 
उपदेशितो. (३२) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, संस्कृत ग्रंथांत काय आहे हे 
मी पाहिलेले नाही, मराठी ग्रंथात माझा प्रवेश नाही, पण 
कृपामूर्ती सदुरू स्वामी माझ्या हृदयात बसलेले आहेत.(३३) 
त्यामुळे मला आता संस्कृत अथवा प्राकृत ग्रंथांची 
आवश्यकताच नाही. कारण माझा स्वामी कृपेसहित माझ्या 
हृदयात वसत आहे. (३४) 
वेदांचा अभ्यास न करता किंवा श्रवणाचे सायास न 
करता प्रयत्नाशिवाय सदुरुकृपारूपी अमृतमय प्रसाद मला 
लाभला आहे. (३५) 
मराठी भाषेत ग्रंथ आहेत, पण त्याहूनही संस्कृत 
भाषेतील ग्रंथ श्रेष्ठ आहेत व संस्कृत ग्रंथांतही वेदान्त ग्रंथ 
फार श्रेष्ठ आहेत. (३६) 
त्या वेदांतापेक्षा श्रेष्ठ दुसरे काहीही नाही, कारण त्यात 
सर्व वेदांचे सार प्रकट झाले आहे. (३७) 
असो. असा जो अतिश्रेष्ठ वेदांत, त्या वेदांताचा मथितार्थ 
असा जो अतिगहन परमार्थ, तो तू आता ऐक. (३८) 
अरे, त्या गहनाचेही गहन म्हणजे जे सदुरुवचन ते 
तू जाणून घे. त्या सदुरुवचनामुळे निश्चितपणे समाधान 
लाभेल. (३९) 
सदुरुवचन हाच वेदांत आहे. तोच सिद्धांत आहे व 
तोच प्रत्यक्ष अनुभवलेले ज्ञान आहे. (४०) 
जे माझ्या स्वामीचे अत्यंत गहन वचन आहे आणि 
ज्याने माझे अत्यंत समाधान झाले, (४१) 
ते हे माझ्या जीबींचे गुज, मी तुला सांगावे म्हणतो. 
जर तू नीट लक्ष देऊन ऐकणार असशील तर आता या 
क्षणी सांगतो. (४२) 
हे ऐकताच शिष्याने गुरूची पावले सदृढ धरली 
आणि तो दीनपणे बोलू लागल. तेव्हा मग गुरुदेवांनी बोलण्यास 
आरंभ केला. (४३) 
' अहं ब्रह्मास्मि' हे महावाक्य आहे. त्याचा अर्थ 
तर्काने जाणता येत नाही. तो अर्थही मी तुला सांगतो. 
त्याच्या योगे गुरुशिष्य त्या अर्थाच्या ठिकाणी एकरूप 
होऊन जातात. (४४) 


१८४ 


दशक ५ : 


समास ६ दासबोध 





ऐक शिष्या येथीचें वर्म । स्वयें तूंचि आहेसि ब्रह्म । 
ये विषई॑ संदेह भ्रम । धरूंचि नको ॥ ४५॥ 


नवविधा प्रकारें भजन । त्यांत मुख्य तें आत्मनिवेदन । 
तें समग्र प्रकारें कथन। कीजेल आतां ॥ ४६॥ 


निर्माण पंचभूतें योयें । कल्पांती नासती येथान्वयें। 
प्रकृति पुरुष जीवें । तेही ब्रह्म होती ॥ ४७॥ 


दृश्य पदार्थ आटतां । आपणहि नुरे तत्वतां। 
ऐक्यरूपें ऐक्यता । मुळींच आहे. ॥ ४८॥ 


सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेथें मुळींच ऐक्यता। 
पिंड ब्रह्मांड पाहों जातां । दिसेळ कोठें ॥४९॥ 


प्रगटे । तेणें दृश्य केर आटे। 
तुटे । भिन्नत्वाचें ॥५०॥ 


ज्ञानवन्ही 
तदाकारें मूळ 


मिथ्यत्वें वृत्ति फिरे। तो दृश्य असतांच वोसरे। 
सहजचि येणें प्रकारें । जालें आत्मनिवेदन ॥ ५१॥ 


असो गुरूचे ठाई अनन्यता । 
तरी तुज कायेसी रे चिंता । 
वेगळेपणें अभक्ता । उगेंचि नको ॥५२॥ 
आता हेंचि दुढीकर्ण । व्हावया करीं सद्गुरुभजन। 
सद्गुरुभजनें समाधान । नेमस्त आहे. ॥५३॥ 


या नांब शिष्या आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
भवभयाचें बंधन। समूळ मिथ्या ॥५४॥ 


देह मी वाटे ज्या नरा । तो जाणावा आत्महत्यारा। 
देहाभिमानें येरझारा । भोगिल्याच भोगी ॥ ५५॥ 


असो चहूं देहावेगळा । जन्मकर्मासी  निराळा। 
सकळ  आबाळगोबळा । सबाह्य तू ॥५६॥ 








श्री गुरुदेव म्हणतात की, हे शिष्या, येथे जे रहस्य 
आहे ते तू ऐक. तू स्वतःच ते ब्रह्म आहेस, याविषयी 
संदेह अथवा भ्रम धरूच नकोस. (४५) 

नवविधा भक्‍तीमधील मुख्य जे भजन, आत्मनिवेदन 
ते तुला आता समग्र वर्णन करून सांगतो. (४६) 

विश्वोत्पत्ती होताना ही पंचमहाभूते ज्या क्रमाने 
निर्माण होतात, त्या क्रमानेच ती कल्पांतात लय पावत 
जातात. एवढेच नव्हे, तर प्रकृती आणि पुरुष यांचाही 
ब्रह्मात लय होऊन ती ब्रह्मरूपच होतात. (४७) 

सर्व दृश्य पदार्थ नाहीसे झाले की ज्याला आपण 
*मी' म्हणतो, तोही राहत नाही. कारण मुळातच परमात्मा 
'एकरूपच असल्याने एकरूपता स्वाभाविकच आहे. (४८) 

जेथे सृष्टीचीच वार्ता नाही, ती पण मूळ स्वरूपात 
बिलीन झाल्यावर एकटे एक परब्रह्म तेवढे उरते. मग 
पिंड, ब्रह्मांड पाहू गेल्यास तेथे कसे दिसणार? (४९) 

ज्ञानरूपी अग्नी प्रकट झाल्यावर त्यायोगे दृश्यरूपी 
केरकचरा जळून जातो. सर्व काही ब्रह्मरूप झाल्याने 
भिन्नत्वाचे मूळच नाहीसे होते. (५०) 

साक्षात्कारानंतर जरी वृत्ती उद्भवली, तरी ती जग 
सत्यत्वाने पाहातच नसल्याने दृश्य प्रपंच असून 
नसल्यासारखा होतो. याप्रकारे सहजच आत्मनिवेदन 
होते. (५१) 

असो. तुझी जर गुरूच्या ठायी अनन्यता असेल तर 
तुला चिंता करण्याचे कारणच नाही. अभक्त जसा 
स्वतःला भगवंतापासून वेगळा समजतो, तसे तू स्वतःला 
गुरूपासून वेगळा समजूच नकोस. (५२) 

आता हे आत्मज्ञान दृढ करण्याकरिता तू सदुरुभजन 
कर. तू सदुरुभजन केलेस को तुला निश्चित समाधान 
लाभेल. (५३) 

शिष्या, यालाच आत्मज्ञान म्हणतात. त्यायोगेच 
पूर्ण समाधान प्राप्त होते. भवभयाचे बंधन हे वास्तविक 
समूळ मिथ्याच असते. (५४) 

ज्या नराला मी म्हणजे देह असे वाटते, तो 
आत्महत्याराच जाणावा. देहाभिमानामुळे तो जन्ममृत्यूच्या 
येरझारा पुन्हा पुन्हा भोगत राहतो. (५५) 

हे असू दे. हे लक्षात घ्यावे की, आत्मा हा स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण व महाकारण या चारी देहांहून वेगळा, भिन्न 
आहे. जन्ममरण व कुठलेही कर्म याचा त्याला स्पर्शही 
होऊ शकत नाही. (हे सर्व देहाशी संबंधित असते.) या 
आब्रह्मस्तंबपर्यंतच्या सर्व विश्वप्रपंचाला तू आत्मरूपाने 
सबाह्य व्यापलेले आहेस. (५६) 


दासबोध दशक ५ 


कोणासीच नाहीं बंधन । भ्रांतिस्तिब भुलले जन। 
दृढ घेतला देहाभिमान । म्हणौनियां ॥ ५७॥ 


शिष्या येकांतीं बैसावें । स्वरूपी विश्रांतीस जावें । 
तेणें गुणें दुढावे। परमार्थ हा ॥५८॥ 


अखंड घडे श्रवण मनन । तरीच पाविजे समाधान । 
पूर्ण जालियां ब्रह्मज्ञान । वैराग्य भरे आंगीं ॥ ५९॥ 


शिष्या मुक्‍तपणें अनर्गळ । करिसी इंद्रियें बाष्कळ। 
तेणें तुझी तळमळ । जाणार नाही. ॥६०॥ 


विषई वैराग्य उपजलें । तयासीच पूर्ण ज्ञान जालें। 
मणी टाकितांचि लाधले । राज्य जेवी ॥६१॥ 


मणी होता 
मूर्खपणें 


सीगटाचा । लोभ धरूनिया तयाचा । 
राज्याचा । अव्हे केला ॥६२॥ 


ऐक शिष्या सावधान । आतां भविष्य मी सांगेन । 
जया पुरुषास जें ध्यान । तयासि तेंचि प्राप्त ॥ ६३॥ 


म्हणोनी जे अविद्या- । सांडून, धरावी सुविद्या । 
तेणें गुणें जग्दंद्या । पाविजे सीघ्र ॥६४॥ 


सन्यपाताचेने दुःखें । भयानक दृष्टीस देखे। 
औषध घेतांचि सुखें । आनंद पावे ॥६५॥ 


तैसें अज्ञानसन्यपातें । मिथ्या दृष्टीस दिसतें। 
ज्ञानऔषध घेतां तें। मुळींच नाहीं 


मिथ्या स्वप्ने वोसणाल्ा । तो जागृतीस आणिल्य। 


तेणें पूर्वदशा पावला । निर्भय जे ॥६७॥ 


: समास ६ 


॥६६॥, 


१८५ 


वास्तविक पाहता येथे कुठल्याच जीवाला बंधन नाही. 
देहाभिमानामुळे म्हणजे मी देहच आहे अशी दृढ समजूत 
करून घेतल्यामुळे व स्वस्वरूपाचा विसर पडल्याने, त्यांना 
आपण बंधनात आहोत अशी भ्रांती झाली आहे व त्यामुळे 
सर्व लोक भुलले आहेत. (५७) 

हे शिष्या, सांगतो ते ऐक. नित्यनियमाने एकांतात 
बसून स्वस्वरूपाचे चिंतन करीत जावे. त्यायोगे स्वस्वरूपानुभव 
येऊन स्वस्वरूपाच्या ठिकाणीच तुला विश्रांती, समाधान 
मिळेल. असे केल्यानेच परमार्थ म्हणजे आत्मज्ञान दृढ 
होईल. (५८) 

अखंड श्रवण, मनन घडले तरच पूर्ण समाधान प्राप्त 
होते. अशा रीतीने पूर्ण ब्रह्मज्ञान झाले की, अंगी तीव्र वैराग्य 
संचारते. (५९) 

शिष्या, तू जर स्वच्छंदपणे इंद्रियांना मोकळे सोडलेस, 
मोकाट सोडलेस, तर ती उच्छंखल होतील व मग तुझ्या 
मनातील तळमळही जाणार नाही. (६०) 

ज्याला विषयांच्या ठिकाणी तीव्र वैराग्य उपजते, 
त्यालाच पूर्ण ज्ञान झाले असे समजावे. जसे राजाने प्रथम 
मण्याच्या लोभाने राज्याचा त्याग केला, पण मणी 
कवडीमोलाचा आहे हे कळताच त्याने तो त्याच्या 
पूर्वीच्या मालकास देऊन टाकला व त्यामुळे त्याला 
स्वत:चे राज्य परत मिळाले. (६१) 

तो मणी क्षुद्र शिंगाचा होता, पण राजाने त्याचा लोभ 
धरून मूर्खपणाने राज्याचा अव्हेर केला होता. (६२) 

असो. हे शिष्या, मी तुला एक निश्चित भविष्य सांगतो 
ते तू लक्ष देऊन ऐक. ज्या पुरुषाला ज्या गोष्टीचे ध्यान 
लागलेले असते, त्याला तीच गोष्ट प्राप्त होते. (६३) 

म्हणून माणसाने अविद्येचा त्याग करून सुविद्या दृढ 
धरावी म्हणजे त्यायोगे त्याला आत्मज्ञान व शाश्वत समाधान 
प्राप्त होऊन तो लवकरच जगदंद्य होतो. (६४) 

ज्याप्रमाणे एखाद्या माणसाला सन्निपात झाला की 
भ्रम होऊन भयानक दृश्ये दिसू लागतात व तो दु:खी 
होतो, पण त्याने सन्निपातावर औषध घेतले की रोग बरा 
होऊन त्याला सुख होते ब आनंद मिळतो. (६५) 

त्याप्रमाणेच अज्ञानरूपी सन्निपातामुळे मिथ्या दृश्य 
दृष्टीस दिसू लागते. यावर आत्मज्ञानरूपी औषध घेताच 
त्याचा भ्रम नाहीसा होऊन एका आत्मरूपाशिवाय दुसरे 
मुळी काही नाहीच, हे त्याला कळून येते. (६६) 
| मिथ्या स्वप्नाने जो भिऊन ओरडतो, त्याला जागे 
| केले को, त्याचे भय जाऊन पूर्वीची निर्भय स्थिती त्याला 
प्राप्त होते. (६७) 








१८६ दशक ५ 


मिथ्याच परी सत्य वाटलें । तेणें गुणें दुःख जालें। 
मिथ्या आणी निस्सलें। हें तों. घडेना ॥६८॥ 


मिथ्या आहे जागृतासी । परी वेढा ल्ाविलेंनिद्रिस्तांसी । 
जागा जालियां तयासी । भयेंचि नाही. ॥६९॥ 


काविरें। 


॥ ७०॥ 


परी अविद्याझोंप येत भरें। भरे सर्वांगी 
पूर्ण जागृती श्रवणद्वारें। मननें करावी 


जागृतीची वोळखण | ऐक तयाचें 
जो विषई॑ विरक्त पूर्ण । अंतरापासुनी 


लक्षण । 
॥७१॥ 


जेणें बिरक्‍्तीस न यावें । तो साधक ऐसें जाणावें । 
तेणें साधन करावें । थोरीब सांडुनी ॥७२॥ 


साधन न मने जयाल् । तो सिद्धपणें बद्ध जाला । 
त्याहूनि मुमुक्ष भला । ज्ञानाधिकारी  ॥ ७३॥ 


तंव शिष्यें केला प्रश्‍न । कैसें बद्धमुमुक्षाचें लक्षण । 
साधक सिद्ध बोळखण । कैसी जाणावी ॥ ७४॥ 


याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधलें पुढिलीये समासी । 
सावध श्रोतीं कथेसी । अबधान द्यावें ॥७५॥ 


: समास ७ 


दासबोध 


स्वप्न मिथ्या असून स्वपनावस्थेत ते खरे वाटले, 
त्यामुळे त्याला दु:ख झाले. जे मिथ्या आहे म्हणजे अस्तित्वातच 
नाही, त्याचे निरसनही होणे शक्‍य नसते. (६८) 

जो जागा झालेला असतो त्याला ते मिथ्या आहे हे 
कळते, पण जो झोपलेला असतो त्याला ते खरे भासून 
भुलविते. झोपलेला जागा झाला की, त्याचेही भय नाहीसे 
होते. (६९) 

'पण अविद्यारूपी झोप जबरीने येते आणि त्या वेळी 
वाईट स्वप्ने पडून तो जीव भयभीत होऊन त्याच्या सर्वांगाला 
कंप सुटतो. या अविद्यारूपी निद्रेतून पूर्ण जागृती येण्याकरिता 
सतत श्रवण-मननाची आवश्यकता आहे. (७०) 

या जागृतीची ओळख पटावी म्हणून एक लक्षण 
सांगतो, ते नीट ऐक. जो अंत:करणापासून विषयांविषयी 
पूर्ण विरक्त होतो, तो जागा झाला असे जाणावे. (७१) 

जो पूर्ण विरत झाला नसेल, तो साधक आहे असे 
जाणावे. त्याने आपला मोठेपणा सोडून साधन करीत 
राहावे. (७२) 

ज्याला साधन करणे आवडत नाही, तो 'मी सिद्धच 
आहे, मला साधनाची काय आवश्यकता आहे' या 
घमेंडीत असतो. त्याच्यापेक्षा ज्ञानाचा अधिकारी असलेला 
मुमुक्षू बरा. (७३) 

हे सदुरूंचे बोलणे ऐकून शिष्याने प्रश्‍न केला की, 
बद्धाचे व मुमुक्षूचे लक्षण कोणते ? कोण साधक व कोण 
सिद्ध हे कसे ओळखावे, ते आपण सांगा. (७४) 

श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्रोत्यांना याची उत्तरे पुढल्या 
समासातून मिळतील. त्यांनी सावध होऊन कथेकडे लक्ष 
द्यावे. (७५) 





इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे ' शुद्धज्ञाननाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक ५ 


() (3 


: समास ७ 


बबद्धलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टी जे का चराचर । जीब दाटले अपार। 
परी ते अवघे चत्वार । बोलिजेती ॥१॥ 


ऐक तयांचे लक्षण । चत्वार ते कोण कोण। 
बद्ध मुमुक्ष साधक जाण । चौथा सिद्ध ॥ २॥ 


श्रीसमर्थ म्हणतात की, ही जी चराचर सृष्टी आहे, 
त्यात अपार जीवांची गर्दी झालेली आहे. यातील 
मनुष्यांचे चार प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे. (९१) 
ते चार प्रकार कोणते, त्यांची लक्षणे काय ते तू 
। ऐक. बद्ध, मुमुक्षू, साधक आणि सिद्ध हे चार प्रकार 
तू जाणून घे. (२) 





'ःदासबोध दशक ५ : 


या चौघांविरहित कांहीं । सचराचरीं पांचवा नाहीं। 
आतां असो हें सर्वही । विशद करू ॥३॥ 


बद्ध म्हणिजे तो कोण । कैसें मुमुक्षाचें लक्षण । 


साधक सिद्ध बोळखण । कैसी जाणावी ॥४॥ 
श्रोतीं व्हावे सावध । प्रस्तुत ऐका बद्ध 
मुमुक्ष साधक आणि सिद्ध । पुढें निरोपिलें ॥५॥ 


आतां बद्ध तो जाणिजे ऐसा । अंधारींचा अंध जैसा। 
चक्षुविण दाही दिशा । सुन्याकार ॥६॥ 
भक्त ज्ञाते तापसी । योगी वीतरागी संन्यासी । 
पुढें देखतां  दृष्टीसी । येणार नाहीं. ॥७॥ 
न दिसे नेणे कर्माकर्म। न दिसे नेणे धर्माधर्म। 


न दिसे नेणे सुगम । परमार्थपंथ ॥८॥ 
तयास न दिसे सच्छास्त्र । सत्संगति सत्पात्र । 
सन्मार्ग जो कां पवित्र । तोही न दिसे ॥९॥ 


न कळे सारासार विचार । न कळे स्वधर्म आचार) 
न कळे कैसा परोपकार । दान पुण्य ॥१०॥ 
नाहीं. पोटीं भूतदया । नाहीं सुचिष्मंत काया! 
नाहीं जनासि निववावया । वचन मृद  ॥११॥ 
न कळे भक्ति न कळे ज्ञान । 

नकळे वैराग्य नकळे ध्यान । 

न कळे मोक्ष न कळे साधन । या नांव बद्ध ॥१२॥ 
न कळे देव निश्चयात्मक । न कळे संतांचा विवेक । 
न कळे मायेचें कौतुक । या नांव बद्ध ॥१३॥ 
न कळे परमार्थाची खूण । न कळे अध्यात्मनिरूपण। 
न कळे आपणासि आपण या नांब बद्ध ॥ ९४॥ 


न कळे जीवाचें जन्ममूळ। न कळे साधनाचें फळ। 
न कळे तत्वतां केवळ। या नांब बद्ध ॥१५॥ 
न कळे कैसें तें बंधन । न कळे मुक्तीचें लक्षण । 
न कळे वस्तु विलक्षण । या नांव बद्ध ॥१६॥ 
न कळे शास्त्रार्थ बोलिला । न कळे निजस्वार्थ आपुला । 
न कळे संकल्पें बांधला ।॥ या नाव बद्ध ॥१७॥ 








समास ७ १८७ 
सर्व चराचर सृष्टीत या चार प्रकारांहून पाचवा प्रकार 
नाही. असो. आता या सर्व प्रकारांचे वर्णन करू या.(३) 
बद्ध म्हणजे कोण, मुमुक्षूचे लक्षण काय, साधक 
कोण व सिद्ध कोण, हे कसे ओळखावे ते ऐक. (४) 
श्रोत्यांनी सावध व्हावे. येथे प्रथम बद्ध कोणते सांगून 
नंतर पुढे मुमुक्ष, साधक व सिद्ध यांचे वर्णन केले जाईल. (५) 
आता बद्ध कसा असतो ते ऐका. अंधारात चाचपडणाऱ्या 
आंधळ्या माणसासारखी बद्धाची अवस्था असते. तो 
अज्ञानरूपी अंधारात चाचपडत असतो. आंधळ्या माणसाला 
डोळे नसल्याने दहाही दिशा जसा शून्याकार भासतात, 
तशी बद्ध माणसाची स्थिती असते. | (६) 
भक्त, ज्ञानी, तापसी, योगी, विरक्‍त व संन्यासी 
त्याच्यासमोर आले तरी त्याला ते दिसत नाहीत, म्हणजे तो 
त्यांना जाणू शकत नाही. (७) 
चांगले कर्म, वाईट कर्म, धर्म व अधर्म इत्यादी 
जणू काय त्याला दिसतच नाहीत, त्याप्रमाणे सोपा असा 
परमार्थ मार्ग तोही त्याला दिसत नाही. (८) 
त्याला खरे शास्त्र, सतूसंगती, सत्पात्र किंवा अत्यंत 
पवित्र असा सन्मार्ग यांपैकी काहीच दिसत नाही. (९) 
सारासारविचार म्हणजे काय, स्वधर्म म्हणजे काय, 
त्याचा आचार कसा असतो, परोपकार कसा करावा, दान 
कसे द्यावे, पुण्य कसे संपादन करावे वगैरे तो काहीच 
जाणत नाही. (१०) 
त्याच्या अंत:करणात भूतदया नसते, त्याचा देह पवित्र, 
स्वच्छ नसतो किंवा लोकांशी मृदू भाषण करून त्यांना 
निवबिणेही त्याला जमत नाही. (११) 
ज्याला भक्‍ती, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, मोक्ष किंवा साधन 
यांतील काहीच कळत नाही, त्याला बद्ध म्हणावे. (१२) 
ज्याला देवासंबंधी निश्चयात्मक ज्ञान नसते, संतांचा 
विवेक किंवा मायेचे कौतुक याबद्दल काहीच माहीत नसते, 
त्याला बद्ध म्हणावे. (१३) 
ज्याला परमार्थाची खूण, किंवा अध्यात्मनिरूपण याचा 
गंधही नसतो, जो स्वतःसही जाणत नाही, त्यास बद्ध 
म्हणावे. (१४) 
जीवाचे जन्ममूळ कोणते, साधनाचे फळ काय हे 
ज्याला कळत नाही, (१५) 
बंधन कसे असते, मुक्तीचे लक्षण कोणते, आत्मवस्तू 
कशी विलक्षण आहे, हे ज्याला कळत नाही, तो बद्ध. (१६) 
शास्त्रार्थाचे श्रवण केले तरी तो ज्याला कळत नाही, 
ज्याला स्वतःचा स्वार्थ कोणता हे कळत नाही, अथवा 
संकल्पाने जीव कसा बद्ध होतो, हे कळत नाही, तो बद्ध 
जाणावा. (१७) 


१८८ दशक ५ 


जयासि नाहीं आत्मज्ञान । हें मुख्य बद्धाचें लक्षण । 
तीर्थ व्रत दान पुण्य । कांहींच नाहीं ॥ १८॥ 


दया नाहीं करुणा नाहीं । आर्जव नाहीं मित्रि नाहीं । 
शांति नाहीं क्ष्मा नाहीं । या नांव बद्ध ॥ १९॥ 


जे ज्ञानविशिं उणें । तेथें कैची ज्ञानाची लक्षणें । 


बहुसाल कुलक्षणें । या नांब बद्ध ॥२०॥ 
नाना प्रकारीचे दोष । कारितां वाटे परम संतोष। 
बाष्कळपणाचा हव्यास । या नांव बद्ध ॥२१॥ 


बहु काम बहु क्रोध । बहु गर्व बहु मद 
बहु द्वंद बहु खेद या नांब बद्ध ॥२२॥ 


बहु दर्प बहु दंभ । बहु विषये बहु लोभ। 
बहु कर्कश बहु अशुभ । या नांव बद्ध ॥२३॥ 


बहु ग्रामणी बहु मत्सर । बहु असूया तिरस्कार। 
बहु पापी बहु विकार या नांब बद्ध ॥ २४॥ 


बहु अभिमान बहु ताठा । बहु अहंकार बहु फांटा । 


बहु कुकर्माचा सांठा ।या नांव बद्ध ॥ २५॥ 
बहु कापट्य वादवेबाद । बहु कुतर्क भेदाभेद । 
बहु क्र कृपामंद या नांब बद्ध ॥ २६॥ 
बहु निंदा बहु द्वेष । बहु अधर्म बहु अभिळाष। 
बहु प्रकारीचे दोष या नांव बद्ध ॥२७॥ 
बहु भ्रष्ट अनाचार । बहु नष्ट  येकंकार। 
बहु आनित्य अविचार या नांब बद्ध ॥ २८॥ 
बहु निष्ठ बहु घातकी । बहु हत्यारा बहु पातकी । 
तपीळ कुविद्या अनेकी । या नांब बद्ध ॥२९॥ 


बहु दुराशा बहु स्वार्थी । बहु कळह बहु अनर्थी। 
बहु डाईक दुर्मती।या नांब बद्ध ॥३०॥ 
बहु कल्पना बहु कामना । बहु तृष्णा बहु वासना । 
बहु ममता बहु भावना । या नांब बद्ध ॥३१॥ 


बहु विकल्पी बहु विषादी । बहु मूर्ख बहु समंधी । 
बहु प्रपंची बहु उपाधी । या नांव बद्ध ॥३२॥ 


: समास ७ 





'दासबोध 


बद्धाचे मुख्य लक्षण म्हणजे त्याला आत्मज्ञान 
नसते. याखेरीज तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य इत्यादी काहीच 
त्याला माहीत नसते. (१८) 
त्याच्या ठिकाणी दया, करुणा, आर्जव, मैत्री, 
शांती, क्षमा इत्यादींचा अभाव असतो. (१९) 
ज्याला आत्मज्ञान नसते, त्याच्याजवळ ज्ञानाची 
लक्षणे कशी असणार? ज्याच्या अंगी अनेक कुलक्षणे 
असतात, तो बद्ध जाणावा. (२०) 
नाना प्रकारचे दोष करण्यातच ज्याला संतोष वाटतो 
व बाष्कळपणाची ज्याला हौस असते, तो बद्ध जाणावा.(२१) 
अति काम, अति क्रोध, अति गर्व, अति मद, 
अति भांडखोरपणा, अति खेद, (२२) 
अत्यंत दर्प, खूप दंभ, अति विषयासक्‍्ती, अति 
लोभ, अत्यंत कर्कशपणा, अति अशुभ वृत्ती या सर्व 
अवगुणांनी जो युक्‍त असतो, तो बद्ध असतो. (२३) 
ज्याच्या ठिकाणी अति गावगुंडपणा असतो, जो अति 
मत्सरी असतो, लोकांचा अत्यंत तिरस्कार करतो, अशा 
अत्यंत पापी, अति विकारी माणसाला बद्ध म्हणावे.(२४) 
अत्यंत अभिमान, अति गर्व, अति अहंकार व 
अत्यंत वखबट व कुकर्मांचा मोठा साठा ज्याच्याजवळ 
असेल, तो बद्ध जाणावा. (२५) 
जो अत्यंत कपटी, वादविवाद करणारा, फार 
कुतर्क करणारा, भेदाभेद करणारा, अत्यंत क्रूर व 
कृपाशून्य असतो तो बद्ध असतो. (२६) 
जो खूप निंदा, द्वेष करतो, अत्यंत अधर्मी आणि 
अभिलाषी असून ज्याच्यापाशी नाना प्रकारचे दोष 
असतात, तो बद्ध जाणावा. (२७) 
जो अत्तिभ्रष्ट, अनाचारी, नष्ट, सर्व गोलंकार समजणार, 
अत्यंत अनीतिमान, अविचारी असतो, तो बद्ध. (२८) 
अत्यंत निष्ठु, घातको, हत्यारा, पातको, तापट 
व ज्याच्याजबळ अनेक कुविद्या असतात, तो बद्ध 
जाणावा. (२९) 
अत्यंत दुराशा, स्वार्थीपणा, भांडखोरपणा, अनर्थ 
करण्याचा स्वभाव, दावेदारी, दुर्मती या अवगुणांनी युक्‍त 
असतो तो बद्ध समजावा. (३०) 
कल्पना, कामना, तृष्णा, वासना, ममता व भावना 
यांचा अतिरेक ज्याच्यापाशी असतो तो बद्ध. (३९) 
जो अत्यंत विकल्पी, विषादी, मूर्ख, नातलगांचा 
हव्यास असणारा, प्रपंचात रत असणारा, ज्याला अनेक 
उपाधी लावून घेण्याची हौस असते तो बद्ध होय. (३२) 


दासबोध दशक ५ : 


बहु वाचाळ बहु पाषांडी । बहु दुर्जन बहु थोतांडी । 
बहु पैशून्य बहु खोडी । या नांव बद्ध ॥ ३३॥ 


बहु अभाव बहु भ्रम । बहु भ्रांति बहु तम। 
बहु विक्षेप बहु विराम । या नांव बद्ध ॥ ३४॥ 


बहु कृपण बहु खंदस्ती । बहु आदखणा बहु मस्ती । 
बहु असत्क्रिया व्यस्ती। या नांब बद्ध ॥ ३५॥ 


परमार्थविषई॑ अज्ञान । प्रपंचाचे उदंड ज्ञान 





नेणे स्वयें समाधान । या नांव बद्ध ॥३६॥ 
परमार्थाचा अनादर । प्रपंचाचा अत्यादर। 
संसारभार जोजार। या नांव बद्ध ॥ ३७॥ 
सत्संगाची नाहीं गोडी । संतनिंदेची आवडी। 
देहेबुद्धीची घातली बेडी । या नांब बद्ध ॥ ३८॥ 
हातीं द्रव्याची जपमाळ । कांताध्यान सर्वकाळ। 
सत्संगाचा दुष्काळ। या नांब बद्ध ॥३९॥ 





नेत्री द्रव्य दारा पहावी । श्रवणीं द्रव्य दार ऐकावी । 
चिंतनीं द्रव्य दार चिंताबी । या नांव बद्ध ॥ ४०॥ 


काया वाचा आणि मन । चित्त वित्त जीव प्राण। 
द्वव्यदारेचें करी भजन ।या नांब बद्ध ॥४१॥ 
इन्द्रिये करून निश्चळ । चंचळ होऊं नेदी पळ। 
द्वव्यदारेसि लावी सकळ या नांब बद्ध ॥ ४२॥ 





द्रव्य दारा तेंचि तीर्थ । द्रव्य दारा तोचि परमार्थ । 


द्रव्य दाय सकळ स्वार्थ । म्हणे तो बद्ध ॥ ४३॥ 
वेर्थ जाऊं नेदी काळ । संसारचिंता सर्वकाळ। 
कथा वार्ता तेंचि सकळ । या नांव बद्ध ॥ ४४॥ 


नाना चिंता नाना उद्देग । नाना दुःखाचे संसर्ग । 
करी परमार्थाचा त्याग । या नांब बद्ध ॥ ४५॥ 





घटिका पळ निमिष्यभरी । दुश्वीत नव्हतां अंतरीं । 
सर्वकाळ ध्यान करी । द्रव्यदाराप्रपंचाचें ॥ ४६॥ 


तीर्थ यात्रा दान पुण्य । भक्ति कथा निरूपण। 
मंत्र पूजा जप ध्यान । सर्वही द्रव्यदार ॥ ४७॥ 


समास ७ १८९ 
अति वाचाळ, पाखंडी, दुर्जन, थोतांड करणारा, 
निंदा, चहाडी, खोडसाळपणा करणारा असेल तो बद्ध 
जाणावा. (३३) 
नास्तिक्य, भ्रम, भ्रांती, तमोगुण, व्याप, पसाऱ्याची 
आवड, आळसाची अति आवड ज्याला असेल, तो बद्ध 
होय. (३४) 
अति कृपण, अत्यंत दांडगा, अत्यंत मत्सरी, ज्याला 
अति मस्ती आहे व जो शास्त्रविरुद्ध असत्‌ कर्मे करतो तो 
बद्ध समजावा. (३५) 
ज्याला परमार्थाविषयी अज्ञान असते पण प्रपंचाचे उदंड 
ज्ञान असते व जो असमाधानी असतो, तो बद्ध होय.(३६) 
ज्याला परमार्थाविषयी अनादर असतो आणि 
प्रपंचाविषयी अत्यंत आदर असतो, जो संसाराचा भार 
वाहता वाहता बेजार झालेला असतो, तो बद्ध असतो.(३७) 
सत्संगाची ज्याला गोडी नसते, संतांची निंदा करणे 
आवडते व देहबुद्धीच्या बेडीने जो जखडलेला असतो, तो 
बद्ध होय. (३८) 
ज्याच्या हातात द्रव्याची जपमाळ असते, जो बायकोचे 
सर्वकाळ ध्यान करीत असतो व ज्याच्याजवळ सत्संगाचा 
दुष्काळ असतो, तो बद्ध जाणावा. (३९) 
डोळ्यांनी द्रव्यदारा पाहावी, श्रवणाने त्यांच्याविषयी 
ऐकावे, द्रव्यदारेचेच चिंतन करावे ही बद्धाची लक्षणे 
आहेत. (४०) 
काया, वाचा, मन, चित्त, वित्त, जीव, प्राण यांनी जो 
द्रव्य आणि दारा यांचेच भजन करतो तो बद्ध, (४९) 
इंद्रिये एकाग्र करून त्यांना जगही इकडेतिकडे न जाऊ 
देता त्यांना जो द्रव्य व दारेकडेच लावतो, तो बद्ध होय. (४२) 
द्रव्य-दारा हेच ज्याचे तीर्थ असते, तोच ज्याचा परमार्थ 
व सर्व स्वार्थही असतो, त्याला बद्ध म्हणावे. (४३) 
जो आपला सर्व वेळ संसारचिंता करण्यात घालवतो, 
दुसऱ्या गोष्टीत वेळ गेला तर व्यर्थ गेला, असे ज्याला वाटते 
व जो सर्वकाळ प्रपंचाच्या कथा करीत असतो, तो बद्ध 
जाणावा. (४४) 
नाना चिंता, नाना उद्ेग, नाना दु:खाचे प्रसंग यांनी बेजार 
झाल्याने जो परमार्थाचा त्याग करतो, तो बद्ध होय.(४५) 
जो घटिका, पळ, इतकेच नव्हे, तर निमिषभरही 
दुश्चित्त न होता अंतरात सर्वकाळ द्रव्यदारा व प्रपंच यांचे 
ध्यान करीत असतो, तो बद्ध होय. (४६) 
ज्याच्या दृष्टीने तीर्थ, यात्रा, दान, पुण्य, भक्‍ती, कथा, 
निरूपण, मंत्र, पूजा, जप, ध्यान सर्व काही द्रव्य-दाराच 
असते तो बद्ध. (४७) 


१९० 


जागृति स्वप्न रात्रि दिवस । ऐसा ल्ागल्म विषयेध्यास । 
नाहीं क्षणाचा अवकाश । या नांब बद्ध ॥ ४८॥ 


ऐसें बद्धाचें लक्षण । मुमुक्षपणीं पालटे जाण। 
ऐक तेही  बोळखण । पुढिलीये समासी ॥ ४९॥ 


दशक ५ : 





समास ८ दासबोध 
ज्याला जागृतावस्था, स्वप्नावस्था यांतही रात्रंदिवस 
विषयांचा ध्यास लागलेला असतो, ज्याला दुसऱ्या गोष्टीस 
क्षणाचाही अवसर नसतो तो बद्ध होय. (४८) 
याप्रमाणे बद्धाची जी लक्षणे सांगितली आहेत ती 
मुमुक्षृत्व प्राप्त झाल्यावर पालटतात. त्यांची ओळख पुढल्या 
समासात ऐकावे, असे श्रीसमर्थ म्हणतात.(४९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' बद्धलक्षणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ५ : 


10) 
समास ८ 


मुमुक्षुलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


संसारमदाचेनिे गुणें । नाना हीनें कुलक्षणें। 
जयाचेनि मुखावल्ओकनें । दोषचि लागे ॥१॥ 


ऐसा प्राणी जो कां बद्ध । संसारी वर्ततां अबद्ध । 


तयास प्राप्त जाल खेद । काळांतरीं ॥२॥ 
संसारदु:खें दुखवल्म । त्रिविधतापे  पोळला। 
निरूपणें प्रस्तावला । अंतर्यामी ॥३॥ 


जाला प्रपंची उदास । मनें घेतला विषयत्रास । 
म्हणे आतां पुरे सोस । संसारींचा ॥४॥ 


प्रपंच जाईल सकळ ।। येथील श्रम तों निर्फळ। 
आतां कांहीं आपुला काळ। सार्थक करू ॥५॥ 


ऐसी बुद्धि प्रस्तावली । पोटी आवस्ता लागली । 
म्हणे माझी बयेसा गेली । वेर्थचि आवघी ॥६॥ 


पूर्वी नाना दोष केले। ते अबघेचि आठवले। 
पुढें येऊनि उभे ठेले । अंतर्यामी ॥७॥ 


आठवे येमाची यातना । तेणें भयेचि वाटे मना। 
नाहीं. पापासि गणना । म्हणौनियां ॥८॥ 


नाहीं पुण्याचा विचार । जाले पापाचे डोंगर। 
आतां दुस्तर हा संसार । कैसा तरो.. ॥९॥ 


आपले दोष आहठ्यादिले। भल्यास गुणदोष लाविले। 
देवा म्यां वेर्थचि निंदिले । संत साधु सजजन ॥ १०॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, जो संसाराच्या मदाने उन्मत्त 
होतो, त्याच्या ठिकाणी अनेक हीन कुलक्षणे उत्पन्न होतात, 
अशाचे मुखावलोकन केले तरी दोष लागतो. (१) 
असा जो बद्ध प्राणी संसारत अति अनियमितपणे 
वागत असतो, त्याला कालांतराने दुःख प्राप्त होते. (२) 
असा संसाराच्या दु:खामुळे जो दुखावला जातो, त्रिविध 
तापाने जो पोळतो, त्याने संतांच्या मुखाने अध्यात्म-निरूपण 
ऐकले की, त्याला पश्चात्ताप वाटू लागतो. (३) 
मग तो प्रपंचाविषयी उदास होतो, त्याच्या मनाला 
सर्व विषयोपभोग नकोसे वाटू लागतात व तो मनाशी म्हणू 
लागतो की आता या संसाराचा हव्यास पुरे झाला. (४) 
हा सर्व प्रपंच नष्ट होणार आहे. यासाठी जे श्रम केले 
ते व्यर्थ गेले आहेत. आता आपल्या आयुष्यातील उरलेला 
काळ तरी सार्थकी लावू या. (५) 
असा त्याला बुद्धिपूर्वक पश्चात्ताप होतो. त्यामुळे 
त्याच्या मनाला तळमळ लागते. तो म्हणू लागतो की, 
आतापर्यंतचे माझे आयुष्य सर्व व्यर्थच गेले! (६) 
पूर्वी त्याने जी अनेक दुष्कर्मे केली, ती त्याला आठवू 
लागतात व त्याच्या मनापुढे उभी राहतात. (७) 
त्याला यमयातनांचे स्मरण होते आणि आपल्या अगणित 
पापांमुळे त्याच्या मनात भय उत्पन्न होते. आता तो असा 
विचार करू लागतो. (८) 
आतापर्यंत आपण पुण्याचा विचारच केला नाही. 
आपल्या हातून डोंगरसारखी पातके झाली आहेत. आता 
हा दुस्तर असा संसार कशा रीतीने तरून जाता येईल? (९) 
मी स्वत:चे दोष लपवले आणि चांगल्या माणसांवर 
वृथा दोषारोप केले. देवा, मी संत, साधू, सजन यांची 
अकारणच निंदा केली. (१०) 


दासबोध दशक ५ 


निंदेऐसे नाहीं. दोष । ते मज घडले कीं विशेष। 
माझे अवगुणीं आकाश । बुडो पाहे. ॥११॥ 
नाही. बोळखिळले संत । नाहीं अर्चिला भगवंत । 
नाहीं. अतित अभ्यागत । संतुष्ट केले ॥१२॥ 


पूर्वी पाप  बोढवलें। मज कांहींच नाहीं घडलें। 
मन अव्हाटी पडिले । सर्वकाळ ॥१३॥ 


नाहीं कष्टविळें शेरीर। नाहीं. केला परोपकार! 
नाहीं रक्षिल आचार काममदें ॥ १४॥ 


भक्तिमाता हे बुडविली । शांति विश्रांति मोडिली। 
मूर्खपणें म्यां बिघडिली । सदुद्धी सद्वासना ॥ १५॥ 
आतां कैसें घडे सार्थक । दोष केले निरार्थक। 
पाहो. जातां विवेक । उरल नाहीं. ॥१६॥ 


कोण उपाये करावा । कैसा परल्रेक पाबावा। 
कोण्या गुणें देवाधिदेवा । पाविजेल ॥ १७॥ 


नाहीं सद्धाव उपजला । अवघा ल्ोकिक संपादिला। 
दंभ वर्पंगे केला । खटाटोप कर्माचा ॥१८॥ 


कौर्तन केलें पोटासाठी । देव मांडिले हाटवटीं । 
आहा देवा बुद्धि खोटी । माझी मीच जाणें॥ १९॥ 


पोटीं धरूनि अभिमान । शब्दीं बोलें निराभिमान। 
अंतरीं बांछूनियां धन । ध्यानस्त जालों ॥२०॥ 


वित्पत्तीनें लोक भोंदिले । पोटासाठी संत निंदिले। 
माझे पोटीं दोष भरले । नाना प्रकारीचें ॥२१॥ 


सत्य तेंचि उछेदिलें । मिथ्य तेंचि प्रतिपादिलें। 


ऐसें नाना कर्म केलें । उदरंभराकारणें ॥२२॥ 
ऐसा पोटीं प्रस्तावला । निरूपणें & पालटला। 
तोचि मुमुक्ष बोलिल्म । ग्रन्थांतरीं ॥२३॥ 


पुण्यमार्ग पोटीं धरी । सत्संगाची वांछा करी। 
विरक्त जाला संसारीं । या नांब मुमुक्ष ॥२४॥ 


: समास ८ 








१९१ 


निंदेसारखे पाप नाही. ते पाप माझ्याकडून विशेषत्वे 
घडले आहे. माझे अवगुण, दोष इतके आहेत की, त्यात 
आकाशही बुडून जाईल. (११) 
मी संतांना ओळखले नाही, भगवंताची कधी पूजाअर्चा 
केली नाही की अतिथी-अभ्यागतांना कधी संतुष्ट केले 
नाही. (१२) 
पूर्वपापामुळे यातील काहीच माझ्या हातून घडले नाही. 
माझे मन सदा कुमार्गाकडेच प्रवृत्त झाले. (१३) 
सत्कर्मासाठी मी कधी शरीर झिजविले नाही, कधी 
परोपकार केला नाही. काममदामुळे कधी सदाचाराने वागलो 
नाही. (१४) 
भक्तिरूपी माउलीला मी बुडविले, शांतीचे समाधान 
नष्ट केले, मूर्खपणाने मी सद्बुद्धी आणि सद्‌वासना यांना 
असमर्थ करून टकले. (१५) 
आतापर्यंत मी निरर्थक पापच करीत आलो. आता 
या आयुष्याचे सार्थक कसे होईल? तसे पाहिले तर माझ्यापाशी 
आता विवेकच उरलेला नाही. (१६) 
आता काय उपाय करावा ? परमार्थाची प्राप्ती करून 
परलोक कसा मिळवावा? काय केले असता मला 
देवाधिदेवाची प्राप्ती होईल ? (१७) 
भगवंताविषयी सद्धाव माझ्या मनात कधी उत्पन्नच 
झाला नाही. लौकिक संपादण्यातच सर्व आयुष्य खर्ची 
पडले. जो कर्माचा खटाटोप केला तो सर्व वरवर देखावा 
केला. तो दंभ होता. (१८) 
देवांचा बाजार मांडला आणि पोटासाठी कोर्तन केले. 
देवा! माझी बुद्धी किती खोटी आहे, हे फक्त माझे मीच 
जाणतो. (१९) 
अंत:करणात अभिमान धरून बाहेर लोकात मात्र 
निरभिमानाच्या गप्पा करीत राहिलो. मनात द्रव्याची इच्छा 
धरून बाहेर मात्र ध्यानस्थ असल्याचे नाटक केले. (२०) 
विद्वत्तेने लोकांना फसविले, पोटासाठी संतांची निंदा 
केली. या प्रकारे माझ्या ठिकाणी नाना प्रकारचे दोष भरलेले 
आहेत. (२१) 
सत्याचा उच्छेद केला, खोट्याचे प्रतिपादन केले. 
अशी नाना (कु) कर्मे केवळ पोट भरण्यासाठी केली.(२२) 
असा ज्याला मनापासून खराखरा पश्चात्ताप होतो 
व संतांचा उपदेश ऐकून ज्याच्या आचरणात, आचार- 
विचारांत बदल घडून येतो, त्याला ग्रंथांत मुमुक्षू असे 
संबोधले जाते. (२२३) 
मनापासून जो पुण्यमार्गाची आवड धरतो, सत्संगाची 
इच्छा करतो आणि संसारात विरक्त होतो, त्याला मुमुक्षू 
म्हणतात. (२४) 


१९२ 


गेळे राजे चक्रवर्ती । माझें वैभव तें किती। 
म्हणे धरू सत्संगती । या नांब मुमुक्ष ॥ २५॥ 
आपुले अवगुण देखे । बिरक्तिबळें बोळखे। 
आपणासि निंदी दुःखें ॥ या नांव मुमुक्ष ॥२६॥ 
म्हणे मी काये अनोपकारी । म्हणे मी काय दंभधारी। 
म्हणे मी काये अनाचारी । या नांब मुमुक्ष ॥२७॥ 


म्हणे मी पतित चांडाळ । म्हणे मी दुराचारी खळ! 
म्हणे मी पापी केवळ या नांब मुमुक्ष ॥२८॥ 


म्हणे मी अभक्त दुर्जन । म्हणे मी हीनाहूनि हीन । 
म्हणे मी जन्मलों पाषाण । या नांव मुमुक्ष ॥२९॥ 


म्हणे मी दुराभिमानी । म्हणे मी तपीळ जनीं। 
म्हणे मी नाना वेसनी । या नांब मुमुक्ष ॥३०॥ 


म्हणे मी आळसी आंगचोर । म्हणे मी कपटी कातर। 
म्हणे मी मूर्ख अविचार । या नांब मुमुक्ष ॥३१॥ 
म्हणे मी निकामी वाचाळ । म्हणे मी पाषांडी तोंडाळ। 
म्हणे मी कुबुद्धि कुटिळ। या नांब मुमुक्ष ॥३२॥ 
म्हणे मी कांहींच नेणे । म्हणे मी सकळाहूनि उणें । 
आपलीं वणी कुलक्षणें । या नांव मुमुक्ष ॥३३॥ 
म्हणे मी अनाधिकारी । म्हणे मी कुश्चिळ अघोरी । 
म्हणे मी नीच नानापरी । या नांब मुमुक्ष ॥३४॥ 


म्हणे मी काये आपस्वार्थी । म्हणे मी काये अनर्थी। 
म्हणे मी नव्हे परमार्थी । या नांब मुमुक्ष ॥३५॥ 
म्हणे मी अवगुणाची रासी । 

म्हणे मी वेर्थ आलों जन्मासी । 

म्हणे मी भार जालों भूमीसी । या नांब मुमुक्ष ॥३६॥ 
आपणास निंदी सावकास । पोटीं संसाराचा त्रास । 
धरी सत्संगाचा हव्यास । या नांव मुमुक्ष ॥ ३७॥ 
नाना तीर्थे धुंडाळिलीं । शमदमादि साधनें केलीं । 
नाना ग्रंथांतरें पाहिलीं । शोधूनियां ॥३८॥ 


तेणें नव्हे समाधान । वाटे अबघाच अनुमान| 
म्हणे रिघों संतांस शरण । या नांव मुमुक्ष ॥३९॥ 


दशक ५ : 





समास ८ दासबोध 


आतापर्यंत कितीतरी राजे-महाराजे नष्ट झाले, त्यांच्या 
तुलनेने माझे वैभव ते किती? असा विचार करून 
सत्संगाची इच्छा धरतो तो मुमुक्षू होय. (२५) 
विरक्‍्तीच्या बळावर जो आपले अवगुण पाहू 
लागतो व दुःखाने स्वतःचीच निंदा करू लागतो, त्यास 
मुमुक्षू म्हणावे. (२६) 
तो म्हणू लागतो की, मी किती अनुपकारी आहे, 
मी किती दंभ करणारा आहे, अनाचारी आहे! (२७) 
मी पतित चांडाळ आहे, दुराचारी खळ, केवळ 
पापी आहे. (२८) 
मी अभक्त, दुर्जञ असून हीनाहून हीन आहे. मी 
'पाषाण जन्मलो आहे. (२९) 
मी दुरभिमानी आहे, लोकांत मी अत्यंत तापट 
असून मला नाना व्यसने आहेत. (३०) 
तो म्हणतो की, मी आळशी, अंगचोर म्हणजे 
कामचुकार आहे. मी कपटी, भ्याड, मूर्ख आणि 
अविचारी आहे. (३१) 
तो म्हणतो, मी कुचकामाचा, वाचाळ, पाखंडी 
आणि तोंडाळ, कुबुद्धी, कुटील असा आहे. (३२) 
मला काहीच कळत नाही, मी सगळ्यांपेक्षा क्षुद्र 
आहे, याप्रमाणे जो आपली कुलक्षणे वर्णन करतो, तो 
मुमुक्षू असे जाणावे. (३३) 
तो म्हणतो की मी अनधिकारी आहे, कठोर आहे, 
शीलभ्रष्ट व सर्व प्रकारे मी नीच आहे. (३४) 


मी अत्यंत स्वार्थी आहे, मी अनर्थ करणारा आहे, 
मी परमार्थी नव्हेच. (३५) 
मी अवगुणांची रास आहे, मी व्यर्थ जन्माला आलो 
आणि भूमातेस भार झालो. (३६) 
अशी आपली वारंवार निंदा करतो, त्याला संसार 
त्रासदायक वाटू लागतो व सत्संगाची गोडी लागल्याने 
त्याचा हव्यास जो धरतो, तो मुमुक्षू हो (३७) 
तो मग अनेक तीर्थे धुंडाळतो, शमदमादी नाना 
साधने करतो, अनेक ग्रंथांचा सखोल अभ्यास 
करतो. (३८) 
पण त्याने त्याचे समाधान होत नाही. हे सर्व ज्ञान 
अनुमानाचे आहे, असे त्याला वाटते व मग तो म्हणतो 
की, आता संतांना शरण जाऊ या. (३९) 


'दासबोध 


दशक ५ : 


समास ९ १९३ 





देहाभिमान कुळाभिमान । द्रव्याभिमान नानाभिमान । 
सांडूनि संतचरणीं अनन्य । या नांब मुमुक्ष ॥ ४०॥ 


अहंता सांडूनि दूरी । आपणास निंदी नानापरी । 
मोक्षाची अपेक्षा करी । या नांब मुमुक्ष ॥४१॥ 


ज्याचें थोरपण लाजे । जो परमार्थाकारणें झिजे। 
संतापाई विश्वास उपजे । या नांव मुमुक्ष ॥४२॥ 


स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा । हव्यास धरिल्म परमार्थाचा । 
अंकित होईन सजनाचा । म्हणे तो मुमुक्ष ॥ ४३॥ 


ऐसा मुमुक्ष जाणिजे । संकेतचिन्हे|ं वबोळखिजे। 
पुढें श्रोतीं अवधान दीजे । साधकलक्षणीं ॥ ४४ 





मग देहाभिमान, कुळाभिमान, द्रव्याभिमान आदी 
अनेक प्रकारच्या अभिमानांचा त्याग करून मुमुक्षू 
संतचरणी अनन्यभावाने शरण जातो. (४०) 
जो अहंतेचा सर्वस्वी त्याग करतो, स्वत:ची नाना 
प्रकारे निंदा करतो, आणि मोक्षाची अपेक्षा करतो, त्याला 
मुमुक्षू म्हणावे. (४९) 
ज्याला थोरपणाची लाज वाटू लागते, जो परमार्थासाठी 
देह झिजवतो आणि ज्याचा संतचरणी दृढ विश्वास 
असतो, तो मुमुक्षू होय. (४२) 
ज्याने संसाराचा स्वार्थ सोडलेला असतो आणि 
परमार्थाचा हव्यास धरलेला असतो व जो सजनांचा अंकित 
होण्याची इच्छा करतो, तो मुमुक्षू जाणावा. (४३) 
याप्रमाणे या संकेतचिह्वांवरून मुमुक्षूला ओळखावे. 
आता पुढे साधकाची लक्षणे सांगितली जातील, त्याकडे 
श्रोत्यांनी लक्ष द्यावे, असे समर्थ सांगतात. (४४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मुमुक्षुलक्षणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक ५ : 


(1) .) 
समास ९ 


साधक लक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां मुमुक्षाचें लक्षण । संकेतें केलें कथन। 
आतां परिसा सावधान । साधक तो कैसा ॥१॥ 


अवगुणाचा करूनि त्याग । जेणें धरिल संतसंग । 


तयासि बोलिजे मग । साधक ऐसा ॥२१२॥ 
जो संतांसि शरण गेला । संतजनी आश्वासिला। 
मग तो साधक बोलिल्म । ग्रंथांतरी ॥३॥ 
उपदेशिलें आत्मज्ञान । तुटलें संसारबंधन । 


दुढतेकारणें करी साधन । या नांब साधक ॥४॥ 


धरी श्रवणाची आवडी । अद्वैतनिरूपणाची गोडी । 
मननें अर्थांतत काढी । या नांव साधक ॥५॥ 


होता  सारासारविचार। ऐके होऊनि तत्पर। 
संदेह  छेदूनि दुढोत्तर । आत्मज्ञान पाहे ॥६॥ 


178] दासबोध ( मराठी )--7 & 





श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, मागील समासात मुमुक्षूची 
लक्षणे थोडक्यात सांगितली. आता सावध होऊन साधक 
कसा असतो ते ऐका. (१) 
ज्याने अवगुणांचा त्याग करून संतसंग धरलेला 
असतो, त्याला साधक असे म्हणतात. (२) 
जो संतांना शरण जातो आणि ज्याला संतांनी 
आपल्ा म्हणून त्याचे हित करण्याचे आश्वासन दिले 
असेल त्याला साधक म्हणतात. (३) 
ज्याला संतांनी आत्मज्ञानाचा उपदेश केल्याने ज्याचे 
संसारबंधन तुटलेले असते व जो आत्मज्ञान दुढ होण्याकरिता 
साधन करतो, तो साधक होय. (४) 
जो श्रवणाची आवड धरतो, अद्वैतनिरूपणात 
ज्याला गोडी वाटते व त्यावर मनन करून जो गूढ व 
खरा अर्थ बरोबर जाणून घेतो तो साधक जाणावा. (५) 
संतांच्या समुदायात सारासारविचाराचे विवेचन होत 
असता जो ते तत्पर होऊन मन:पूर्वक श्रवण करतो व 
संदेह नाहीसे करून जो दुढ निष्ठेने आत्मज्ञानाकडे वळतो 
तो साधक होय. (६) 


श्र दशक ५ : 
नाना संदेहनिवृत्ती । व्हावया धरी सत्संगती । 
आत्मशास्त्रगुरुप्र्चीती । ऐक्यतेसि आणी ॥७॥ 


देहबुद्धि विवेकें वारी । आत्मबुद्धि सदृढ धरी। 
श्रवण मनन केलेंचि करी । या नांव साधक ॥८॥ 


विसंचूनि 
विचारें राखे समाधान । या नांव साधक 


दुश्यभान । दृढ धरी  आत्मज्ञान। 
॥९॥ 


तोडूनि द्वैताची उपाधी । अद्वैत वस्तु साधनें साधी । 
लावी ऐक्यतेची समाधी । या नांव साधक ॥ १०॥ 


आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर । त्याचा करी जीर्णोद्धार। 
विवेकें पावे पैलपार । या नांव साधक ॥११॥ 


उत्तमें साधूची लक्षणें । आंगिकारी  निरूपणें। 
बळेंचि स्वरूपाकार होणें । या नांब साधक ॥ १२॥ 


असत्क्रिया ते सोडिली । आणी सत्क्रिया ते वाढविली । 
स्वरूपस्थिती बळावली । या नांव साधक ॥ १३॥ 


अवगुण त्यागी दिवसें दिवस । 
करी उत्तम गुणाचा अभ्यास । 
स्वरूपीं लावी निजध्यास । या नांव साधक ॥ १४॥ 


दृढ निश्चयाचेनि बळें। दृश्य असतांच नाडळे। 
सदा स्वरूपी मिसळे। या नांव साधक ॥ १५॥ 


प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी । अलक्ष वस्तु लक्षी अंतरी । 
आत्मस्थितीची धारणा धरी । या नांव साधक ॥ १६॥ 


जें या जनासि चोरले । मनास न वचे अनुमानलें। 
तेंचि जेणें दृढ केलें। या नांव साधक ॥ १७॥ 


जें बोलतांचि वाचा धरी । जें पाहातांचि अंध करी। 
तें साधी नाना परी । या नांब साधक ॥ १८॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--7 8 


समास ९ दासबोध 

आपल्या मनातील निरनिराळ्या प्रकारच्या संदेहांच 
निवृत्ती व्हावी, निरसन व्हावे, यासाठी जो संतांची संगतं 
धरतो व शास्त्रप्रचीती, गुरुप्रचीती व आत्मप्रचीतीच्या ऐक्याच 
अनुभव घेतो, तो साधक. (७, 

विवेकाने देहबुद्धीचा त्याग करून जो आत्मबुद्धे 
सुदृढ होण्यासाठी नेहमी श्रवण-मनन करीतच राहतो, तो 
साधक जाणावा. (८) 

दृश्याचे भान दुर्लक्षून जो आत्मज्ञान दृढ धरतो आणि 
विचाराच्या योगाने आपले समाधान टिकवून धरतो, त्याला 
साधक म्हणावे. (९) 

द्वैताची उपाधी सोडून देऊन जो साधनाने अद्वैत 
वस्तू म्हणजे जे परब्नह्मस्वरूप त्याची प्राप्ती करून घेतो 
आणि स्वस्वरूपानुभवाने जो परमात्म्याशी एकरूप होऊन 
समाधान पावतो, तो साधक होय. (१०) 

पूर्वी जीर्णजर्जर झालेल्या आत्मज्ञानाचा जीर्णोद्धार 
करतो, म्हणजेच ज्या आत्मज्ञानाचे त्याला विस्मरण झाले 
होते ते जो परत विवेकाने प्राप्त करून घेतो व अशा 
रीतीने भवसागरांतून जो पैलतीरास पोहोचतो, त्यास 
साधक म्हणावे. (१९) 

अध्यात्मनिरूपणात श्रवण केलेली उत्तम साधूची 
लक्षणे जो अंगी बाणवतो व अभ्यासाने जो स्वस्वरूपाशी 
तदाकार होतो, तो साधक होय. (१२) 

ज्याने असत्‌ क्रियेचा त्याग केलेला असतो व जो 
प्रयत्नपूर्वक सतक्रिया वाढवतो व त्यायोगे ज्याची 
स्वरूपस्थिती अधिकाधिक दुढ होत जाते, त्यास साधक 
म्हणावे. (१३) 

दिवसेंदिवस जो अवगुणांचा त्याग करून उत्तम गुणांचा 
अभ्यास करतो व स्वस्वरूपी निजध्यास लावतो तो साधक 
होय. (९४) 

दुढ निश्चयाच्या बळावर दृश्य विश्वाचे आकर्षण ज्याला 
उरत नाही आणि जो सदा स्वस्वरूपी ऐक्य पावलेला असतो, 
त्याला साधक म्हणतात. (१५) 

प्रत्यक्ष दिसणारी जी मायामय सृष्टी तिच्याकडे जो 
लक्ष देत नाही आणि प्रत्यक्ष डोळ्यांना न दिसणारे जे 
स्वस्वरूप ते जो अंतर्यामी एकाग्र होऊन पाहतो, त्यास 
साधक म्हणून जाणावे. (१६) 

जे लोकांना अज्ञात असते, मनाने ज्याचे अनुमानही 
करता येत नाही, तेच स्वरूप जो आपल्या अंतरात दुढ 
धरून ठेवतो, तो साधक होय. (१७) 

ज्याचे वर्णन करू लागल्यास वाचा कुंठित होते, जे 
स्वरूप डोळ्यांना दिसू शकत नाही, त्याची नाना प्रयत्नाने 
जो प्राप्ती करून घेतो, त्यास साधक म्हणावे. (१८) 


दासबोध दशक ५ 


जें साधूं जातां साधवेना । जें लक्षं जातां लक्षवेना । 
तेंचि अनुभवें आणी मना । या नांव साधक ॥ १९॥ 


जेथें मनचि मावळे जेथें तर्कचि पांगुळे। 
तेंचि अनुभवा आणी बळें। या नांब साधक ॥ २०॥ 


स्वानुभवाचेनि योगें । वस्तु साधी लागवेगें। 
तेंचि वस्तु होये आंगें । या नांव साधक ॥ २१॥ 


अनुभवाचीं आंगें जाणे । योगियांचे खुणे बाणे । 
कांहींच नहोन असणें । या नांव साधक ॥२२॥ 


परती सारून उपाधी । असाध्य वस्तु साधनें साधी । 
स्वरूपीं करी दृढ बुद्धी । या नांव साधक ॥२३॥ 


देवाभक्ताचें मूळ । शोधून पाहे सकळ| 
साध्यच्ि होये तत्काळ । या नांब साधक ॥२४॥ 


मावळला । 
॥२५॥ 


विवेकबळें गुप्त जाला । आपेंआप 
दिसतो परी देखिल । नाहींच कोणी 


मीपण मागें सांडिलें । स्वयें आपणास धुंडिलें। 
तुर्येसहि वोल्ंडिलें। या नांव साधक ॥ २६॥ 


पुढें उन्मनीचा सेवटीं । 
आपली आपण अखंड भेटी । 
अखंड अनुभवी ज्याची दृष्टी । या नांव साधक ॥ २७॥ 


द्वैताचा तटका तोडिला । भासाचा भास मोडिला। 
देहीं असोनि विदेह जाला । या नांव साधक ॥ २८॥ 


जयास अखंड स्वरूपस्थिती । नाहीं देहाची अहंकृती। 
सकळ  संदेहनिवृत्ती । या नांव साधक ॥ २९॥ 


178] दासबोध ( मराठी )--7 0 


: समास ९ 








१९५ 


जे आत्मस्वरूप अनुभवास यावे म्हणून अनेक लोक 
प्रयत्न करतात, पण ते साध्य करू शकत नाहीत व जे 
पाहण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी जे दिसू शकत नाही, 
त्याचा साधनाच्या बळावर जो प्रत्यक्ष अनुभव घेतो, त्यास 
साधक म्हणावे. (१९) 
ज्या स्वस्वरूपापर्यंत मन पोहोचू शकत नाही, जेथे 
तर्कही पोहोचू शकत नाही, त्याचा अभ्यासाच्या बळाने जो 
साक्षात अनुभव घेतो, त्यास साधक म्हणावे. (२०) 
स्वानुभवाच्या योगे आत्मवस्तूची ज्याने त्वरित प्राप्ती 
करून घेतलेली असते, एवढेच नव्हे, तर जो स्वत: ती 
वस्तूच होतो, तो साधक होय. (२१) 
जो अनुभवाची सर्व अंगे जाणतो, योग्यांच्या खुणा 
ज्याच्या अंगी बाणलेल्या असतात आणि मीपणविरहित 
सहजतेने देहप्राळ्धाचा क्षय होईपर्यंत असणे ज्यास 
सहजसाध्य असते, तो साधक म्हणून ओळखावा. (२२) 
विद्या, अविद्या उपाधींना बाजूस सारून, जो साधनाने 
इंद्रियगोचर नसल्याने असाध्य भासणारी आत्मवस्तू प्राप्त 
करून घेतो आणि स्वस्वरूपी ज्याने दुढ बुद्धी केलेली 
असते, तो साधक होय. 
देव कोण, भक्‍त कोण यांचे मूळ जो पूर्णपणे शोधून 
पाहतो आणि त्या दोहोंचे मूळ जी परब्रह्मवस्तू त्या साध्याशी 
एकरूप होऊन जो तात्काळ साध्यच होतो, त्याला साधक 
म्हणतात. (२४) 
विवेकाच्या बळाने ज्याचा मीपणा नाहीसा होऊ 
लागतो आणि शेवटी ज्याचा मीपणा पूर्णपणे नाहीसाच 
होतो, तो देहाने दिसत असला तरी त्याचे खरे स्वरूप 
कोणालाच दिसत नाही. (२५) 
मीपणा पूर्वीच ज्याने सोडून दिलेला असतो, ज्याने 
स्वत:च स्वत:चा शोध घेतलेला असतो आणि ज्याने तुर्येलाही 
ओलांडलेले असते, म्हणजे साक्षित्वाची जाणीवही ज्याची 
उस्त नाही, तो साधक होय. (२६) 
पुढे पूर्ण मनोलय झाल्यावर आपल्याला स्वस्वरूपानुभव 
आला की आपली आपल्यालाच अखंड भेट होते. अशी 
अखंड स्वरूपस्थिती ज्याची टिकून राहते, त्यास साधक 
म्हणावे. (२७) 
ज्याने द्वैताचा संबंध कायमचा तोडून यकलेला असतो, 
अज्ञानामुळे भासणार विश्वाचा भास ज्याने नष्ट केलेला असतो, 
आणि जो देहात असून विदेही असतो, त्यास साधक 
म्हणतात. (२८) 
ज्याची स्वरूपस्थिती अखंड असते, देहाहंकार ज्याचा 
नष्ट झालेला असतो आणि ज्याचे सर्व संदेह नष्ट झालेले 
असतात, त्यास साधक म्हणावे. (२९) 


१९६ दशक ५ : 


पंचभूतांचा विस्तार । जयासि वाटे स्वप्नाकार। 
निर्गुणीं जयाचा निर्धार। या नांव साधक ॥३०॥ 


स्वणीं भये जें वाटलें । तें जागृतीस नाहीं आलें। 
सकळ मिथ्या निर्धारिळें। या नांव साधक ॥३१॥ 


मायेचें जें प्रत्यक्षपण । जनास वाटे हें प्रमाण । 
स्वानुभवें अप्रमाण । साधकें केळे ॥३२॥ 


निद्रा सांडूनि चेइर जाला । तो स्वप्नभयापासून सुटला । 
माया सांडून तैसा गेला । साधक स्वरूपीं ॥३३॥ 


ऐसी अंतरस्थिती बाणली । बाह्य निस्पृहता अवलंबिली । 
संसारउपाधी  त्यागिली । या नांव साधक ॥३४॥ 


कामापासून 
मद मत्सर 


सुटल । क्रोधापासूनि पळाल्। 
सांडिल्म । येकीकडे ॥ ३५॥ 


कुळाभिमानासी सांडिलें। लोकलाजेस ल्ाजविलें। 





परमार्थास  माजविलें। विरक्तिबळे ॥ ३६॥ 
अविद्येपासून फडकल्म । प्रपंचापासून निष्टला। 
ल्ोेभाचे हातींचा गेला । अकस्मात ॥ ३७॥ 


थोरपणासि पाडिलें । वैभवासि  लिथाडिलें। 
महत्त्वासे  झिंजाडिलें। बिरकतिबळें ॥ ३८॥ 


भेदाचा मडघा मोडिल्ा । अहंकार सोडून पाडिला। 
पाई॑ धरून आपटिल्य । संदेहशत्रु ॥३९॥ 


विकल्पाचा केलम वधु । थापें मारिल्य भवसिंधू। 
सकळ भूतांचा विरोधु । तोडून टाकिला ॥४०॥ 


भवभयासी भडकाविलें। काळाचें टांगें मोडिलें। 
मस्तक हाणोनि फोडिलें । जन्ममृत्याचे ॥४१॥ 


देहसमंधाबरी लोटला । संकल्यावरी । उठवल्य। 
कल्पनेचा घात केला । अकस्मात ॥४२॥ 


ताडिलें । लिंगदेहासि विभांडिलें। 
'पछ्याडिलें । विवेकबळें ॥ ४३॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--7 0) 


अपधाकासि 
पाषांडास 











समास ९ दासबोध 
हा पंचमहाभूतांचा विस्तार ज्याला स्वप्नाकार 
वाटतो आणि निर्गुण आत्मस्वरूपाविषयी स्वानुभवामुळे 
ज्याचा ठाम निर्धार झालेला असतो, तो साधक असे 
जाणावे. (३०) 
एखाद्यास स्वप्नात भय वाटते, ते तो जागृत झाल्यावर 
राहात नाही. त्याप्रमाणे सर्व पांचभौतिक सृष्टी मिथ्या आहे, 
असा ज्याचा निर्धार होतो, त्याला साधक म्हणावे. (३१) 
मायेने निर्माण केलेले दृश्य जगत प्रत्यक्ष दिसते म्हणून 
सामान्य लोक त्याला प्रमाण मानतात, पण स्वानुभवाने ते 
मिथ्या आहे, असे जो जाणतो, तो साधक होय. (३२) 
झोपेतून जो जागा होतो, तो स्वप्रभयातून मुक्‍त 
होतो, तसा अविद्यारूपी मायेचा त्याग करून साधक 
स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी जागृत होतो. (३३) 
अशी अंतरस्थिती आत्मस्वरूपी ज्याची स्थिर 
झालेली असते आणि बाह्यत: ज्याने नि:स्पृहता अवलंबलेली 
असते आणि ज्याने संसार--उपाधीचा त्याग केलेला 
असतो, त्याला साधक म्हणतात. (३४) 
साधक कामवासनेतून मुक्‍त झालेला असतो, 
क्रोधापासून तो दूर गेलेला असतो आणि मद, मत्सर 
यांना त्याने दूर लोटलेले असते. (२३५) 
त्याने कुळाभिमानाचा त्याग केलेला असतो, जो 
लोकांची भीड धरत नाही, आणि विरक्तीच्या जोरावर 
परमार्थास खूप वाढवतो. (३६) 
साधक अविद्येशी जराही संबंध ठेवत नाही, 
प्रपंचातून तो निसटून जातो आणि एकाएकी लोभाच्या 
हातातूनही निसटून जातो. (३७) 
विर्तीच्या बळावर लौकिकाची पर्वा करीत 
नाही, बैभवास लाथाडतो आणि महत्त्वास झिडकारून 
टयकतो. (३८) 
साधक भेदाचे घर मोडून टाकतो. अहंकारास 
सोडून धुळीस मिळवतो आणि संदेहरूपी शत्रूचे पाय 
धरून त्याला आपटतो. (३९) 
साधक विकल्पाचा वध करतो. थपडेने भवसिंधूला 
मारतो आणि सर्व भूतांचा विरोध तोडून टाकतो. (४०) 
साधक भवभयाला नष्ट करतो. काळाची टांग 
मोडतो. आत्मज्ञान झाल्याने तो जन्ममृत्यूच्या मस्तकावर 
आघात करून ते फोडतो. (४९१) 
देहबुद्धीचा नाश करतो, संकल्परहित होतो आणि 
कल्पनाच करणे बंद करतो. (४२) 
साधक दुष्ट भयाचे ताडण करतो. लिंगदेहाला जिंकतो, 
आणि विवेकाच्या बळावर पाखंडाचा नाश करतो. (४३) 


दासबोध दशक ५ : 


गर्वावरी गर्व केल । स्वार्थ अनर्था घातला । 
अनर्थ तोहि निर्दाळिला । नीतिन्यायें ॥ ४४॥ 
मोहासी मधेंचि तोडिलें । दु:खासि दुःधडचि केलें। 
शोकास खंडून सांडिलें । येकिकडे ॥ ४५॥ 


द्वेष केला देशधडी । अभावाची घेतली नरडी। 
धाकें उदर तडाडी । कुतकाचें ॥४६॥ 


ज्ञानें विवेक माजल् । तेणें निश्चयो बळावला । 
अवगुणाचा संव्हार केला । वैराग्यबळें ॥ ४७॥ 
अधर्मास स्वधर्मे लुटिलें । कुकर्मासि सत्कर्मे झुगटिलें। 
ल्मंटून वाटा लाविलें । विचारें अविचारासी॥ ४८॥ 


तिरस्कार तो चिरडिला । द्वेष खिरडूनि सांडिला। 
बिषाद अविषादें घातला । पायांतळीं ॥ ४९॥ 





कोपावरी घालणें घातलें । कापट्य अंतरी कुटिलें। 
सख्य आपुलें मानिलें। विश्वजनीं ॥५०॥ 


प्रवृत्तीचा केला त्याग । सुहृदाचा सोडिला संग। 


निवूक्पिथें ज्ञानयोग । साधिता जाला ॥५१॥ 
विषयेमैंदास सिंतरिलें । कुविद्येसि वेढा लाविलें 
आपणास सोडविले । आप्ततश्करापासुनी ॥ ५२॥ 
पराधेनतेवरी  कोपल्म । ममतेवरी  संतापल्म। 
दुराशेचा त्याग केला । येकायेकी ॥५३॥ 


स्वरूपी घातलें मना । यातनेसि केली यातना। 


साक्षेप आणि  प्रेत्रा । प्रतिष्ठिलें ॥५४॥ 
अभ्यासाचा संग धरिल्म । साक्षपासरिसा निघाला। 
प्रेल्न सांगाती भला । साधनपंथें ॥५५॥ 


सावध दक्ष तो साधक । पाहे नित्यानित्यविवेक । 
संग त्यागूनि येक । सत्संग धरी ॥५६॥ 


बळेंचि सारिला संसार । विवेकें टाकिला जोजार। 
शुद्धाचारें अनाचार । भ्रष्टविला ॥ ५७॥ 


वबिसरास विसरला । आळसाचा आळस केला। 
सावध नाहीं दुश्चित्त जाला । दुश्चित्तपणासी ॥५८॥ 





समास ९ १९७ 
साधक गर्वावर गर्व करतो म्हणजे प्रथम मी देह हा 
अहंकार होता, तो जाऊन मी ब्रह्म आहे हा अभिमान तो धरतो. 
स्वार्थ अनर्थी घालतो म्हणजे तो नि:स्वार्थी बनतो. साधक 
शास्त्रशुद्ध मार्गाने अनर्थाला म्हणजे दुर्दैवाला ठार करतो. (४४) 
मोहाला तो मध्येच तोडतो, दु:खाचे दोन भाग करून 
टाकतो व शोकाला खंडून टाकतो. (४५) 
द्वेषाला तो हद्दपार करतो, नास्तिकपणाचे नरडे दाबतो, 
आणि कुतर्काच्या मनात धाक उत्पन्न करतो. (४६) 
आत्मज्ञानामुळे विवेक फारच बळावतो. त्यामुळे 
आत्मस्वरूपाविषयीचा निश्चयही सुदृढ होतो व वैरग्यबळाने 
अवगुणांचा संहार होतो. (४७) 
साधकाच्या ठिकाणचा स्वधर्म अधर्मास लुटतो, 
सत्कर्माने कुकर्माला झुगारून देतो आणि विचाराने अविचाराला 
नष्ट करतो. (४८) 
साधक तिरस्काराला चिरडून टाकतो, द्वेषाला खरडून 
त्याचा त्याग करतो. अविषादाच्या मदतीने विषादाला पायदळी 
तुडवतो. (४९) 
साधक कोपावर हल्ला चढवून त्याला मारतो, 
कपटीपणाला अंतरात कुटून नष्ट करतो व जगातील सर्व 
लोकांना आत्मवत मानू लागतो. (५०) 
तो प्रवृत्तीचा त्याग करतो, सुहृदांचा संग सोडतो 
आणि निवृत्तीच्या मार्गाने ज्ञानयोग साधतो. (५१) 
तो विषयरूपी ठगाला ठकवितो, कुविद्येला वेढून 
नष्ट करतो आणि नातलग वगैरे चोरांपासून स्वत:ला 


सोडवतो. (५२) 
तो पराधीनतेवर रागावतो, ममतेवर चिडतो आणि 
अकस्मात दुराशेचा त्याग करतो. (५३) 


साधक स्वरूपाच्या ठिकाणी मन लावतो, त्यामुळे 
यातनेला यातना होतात. साधक दुढनिश्चय आणि प्रयत्न 
यांची प्रतिष्ठा वाढवतो. (५४) 
साधक अभ्यासाची संगत धरून निग्रहाने साधन 
मार्गास लागतो. या मार्गांत प्रयत्न हा त्याचा उत्तम सोबती 
असतो. (५५) 
जो सदैव दक्ष असतो त्याला साधक म्हणावे. तो 
नेहमी नित्यानित्यविवेक करतो आणि मीपणाचा संग सोडून 
सत्संग धरतो. (५६) 
साधक निर्धाराने संसाराला बाजूस सारतो, विवेकाने 
सर्व व्याप सोडून देतो आणि शुद्ध आचाराने अनाचाराला 
व्यवहारातून हाकलून देतो. (५७) 
साधक आत्मबुद्धीच्या विस्मरणाला विसरतो, सदा 
प्रयनशील राहतो आणि मनाच्या इतस्तत: भरकटण्याला न 
घाबरता सावध राहतो. (५८) 


१९८ 


दशक ५ : समास ९१० 


दासबोध 





आतां असो हें बोलणें । अवगुण सांडी निरूपणें। 
तो साधक ऐसा येणें प्रमाणें । बुझावा ॥५९॥ 


बळेंचि अवघा त्याग कीजे। म्हणौनि साधक बोलिजे । 
आतां सिद्ध तो जाणिजे । पुढिळे समासी ॥६०॥ 


येथें संशय उठिल । निस्पृह तोचि साधक जाला । 
त्याग न घडे संसारिकाल् । तरी तो साधकनव्हे की ॥ ६१॥ 


ऐसें श्रोतयांचें उत्तर । याचें कैसें प्रत्योत्तर। 
पुढिळे समासी तत्पर । होऊन ऐका ॥६२॥ 





असो. आता हे बोलणे पुरे झाले. थोडक्यात म्हणड 
अध्यात्म-निरूपणाच्या योगे जो आपल्या अवगुणांच 
त्याग करतो, तो साधक असे जाणावे. (५९; 
तो बळेच सर्व संगांचा त्याग करतो, म्हणून त्याल 
साधक म्हणतात. आता पुढील समासात सिद्ध कस 
ओळखावा ते जाणून घ्यावे. (६०) 
येथे असा संशय निर्माण झाला की, जो नि:स्पृह असतो 
तोच साधक होतो, मग प्रापंचिक माणसाच्या हातून त्याग 
घडत नाही. मग तो साधक होऊ शकत नाही का? (६१) 
अशी श्रोत्यांनी शंका व्यक्‍त केली, त्याचे उत्तर 
कसे दिले आहे, ते पुढल्या समासात तत्पर होऊन ऐका. 
असे श्रीसमर्थ म्हणतात. (६२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'साधकलक्षणनाम' समास नववा समाप्त. 


[1] 


दशक ५ : समास १९० 
सिद्धलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागें बोलिला संसारिक । त्यागेंविण नव्हे कीं साधक । 
ऐका हो याचा विवेक । ऐसा असे ॥१॥ 


सन्मार्ग तो जीवीं धरणें । अनमार्गाचा त्याग करणें । 
संसारिकां त्याग येणें । प्रकारे ऐसा ॥२॥ 


कुबुद्धित्यागॅविण कांहीं । सुबुद्धि लागणार नाहीं। 
संसारिकां त्याग पाहीं।| ऐसा असे ॥३॥ 


प्रपंची वीट मानिल्य । मनें विषयेत्याग केला। 
तरीच पुढें आवलंबिल्म । परमार्थमार्ग ॥४॥ 


त्याग घडे अभावाचा । त्याग घडे संशयाचा 
त्याग घडे अज्ञानाचा[शनैे शने ॥५॥ 


ऐसा सूक्ष्म अंतर्त्याग । उभयांस घडे सांग। 
निस्पृहास  बाह्यत्याग । विशेषे आहे. ॥६॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, गेल्या समासाच्या शेवटी 
श्रोत्यांनी एक प्रश्‍न विचारला होता की, प्रापंचिक माणूस 
त्याग केल्याशिवाय साधक होऊ शकत नाही का? 
यासंबंधीचा विचार असा आहे. (१) 

कुणाही साधकाला सम्मार्गाचा अंत:करणापासून 
स्वीकार करावा लागतो आणि असत मार्गाचा त्याग 
करावा लागतो. या प्रकारचा त्याग करणे सांसारिक 
माणसाला सहज शक्‍य आहे. (२) 

कुबुद्धीचा त्याग केल्याखेरीज सुबुद्धी उत्पन्न होत 
नाही. सांसारिक माणूस कुबुद्धीचा त्याय सहज करू 
शकतो. त्याने अशा प्रकारे त्याग करावा. (३) 

मनाने प्रपंचाचा बीट आला पाहिजे आणि मन:पूर्वक 
विषयांचा त्याग केला पाहिजे, तरच पुढे परमार्थमार्गाचे 
अवलंबन करता येते. (४) 

साधकाने नास्तिकपणाचा त्याग करावा, संशयाचा 
त्याग करावा म्हणजे पुढे हळूहळू अज्ञानाचा त्याग घडू 
लागतो. (५) 

प्रापंचिक साधक असो किंवा नि:स्पृह साधक असो, 
अशा प्रकारचा सूक्ष्म अंतःस्थ त्याग दोघांनाही करावाच 
लागतो. जो प्रापंचिक नसेल, त्या नि:स्पृह साधकाला बाह्य 
त्यागही विशेषेकरून आवश्यक आहे. (६) 


दासबोध 


संसारिकां ठाई ठाई । बाह्यत्याग घडे कांहीं । 
नित्यनेम श्रवण नाहीं । त्यागेविण ॥७॥ 


दशक ५ : 


फिटली आशंका स्वभावें । त्यागॅविण साधक नव्हे! 
पुढें कथेचा अन्वये । सावध ऐका ॥८॥ 


मागां जालें निरूपण । साधकाची  वबोळखण। 
आतां सांगिजेळ खूण । सिद्धलक्षणाची ॥९॥ 


साधु वस्तु होऊन ठेला । संशय ब्रह्मांडाबाहेरि गेला । 
निश्चये चळेना ऐसा जाला । या नांब सिद्ध ॥१०॥ 


बद्धपणाचें अवगुण । मुमुक्षपणीं नाहीं जाण। 
मुमुक्षपणाचें लक्षण । साधकपणीं नाहीं॥ ११॥ 
साधकासि संदेहृवृत्ती । पुढें होतसे निवृत्ती । 


याकारणें नि:संदेह श्रोतीं । साधु बोळखावा ॥ १२॥ 


संशयरहित ज्ञान । तेंचि साधूचे लक्षण । 
सिद्धाआंगीं संशय हीन । लागेल कैसा ॥ १३॥ 


कर्ममार्ग संशयें भरला । साधनीं संशयें कालबला। 
सर्वांमधें संशयें भरला । साधु तो निःसंदेह॥ १४॥ 


संशयाचे ज्ञान खोटें । संशयाचें वैराग्य पोरटें। 


संशयाचे भजन बोख्टें । निफळ होये ॥१५॥ 
वेर्थ संशयाचा देव । वेर्थे संशयाचा भाव। 
वेर्थ संशयाचा स्वभाव । सर्व कांही. ॥१६॥ 
वेर्थे संशयाचे व्रत । वेर्थे संशयाचें तीर्थ) 
वेर्थ संशयाचा परमार्थ । निश्चयेंबिण ॥ १७॥ 
वेर्थ संशयाची भक्ती | वेथे संशयाची प्रीती । 
वेर्थे संशयाची संगती । संशयो वाढवी ॥१८॥ 
बेर्थे संशयाचे जिणें। वेर्थ संशयाचें धरणें। 
वेर्थ संशयाचे करणें । सर्ब कांही. ॥१९॥ 
वे्थे संशयाची पोथी । वेर्थ संशयाची वित्पत्ती। 
वेे्थे संशयाची गती । निश्चयेंबिण ॥२०॥ 





समास १० १९९ 
प्रापंचिक माणसालाही ठायी ठायी थोडा तरी बाह्य 
त्याग करावाच लागतो. त्याशिवाय त्याला अध्यात्मश्रवण, 
नित्यनेम इत्यादी काहीच घडणार नाही. (७) 
याप्रकारे शंकेचे समाधान झाले. त्यागाशिवाय कुणीही 
साधक बनू शकतच नाही, हे शंकेचे उत्तर आहे. आता 
पुढील विषयाचा संदर्भ लक्षपूर्वक ऐकावा. (८) 
मागील समासात साधक कसा ओळखावा, त्याची 
लक्षणे कोणती याविषयी निरूपण झाले. आता सिद्धलक्षणाची 
खूण सांगतो. (९) 
जो साधक ब्रह्मरूप होतो, वस्तूच होऊन राहतो, 
ज्याचा संशय ब्रह्मांडाबाहेर गेलेला असतो आणि कुठल्याही 
परिस्थितीत आत्मस्वरूपाविषयी ज्याचा निश्चय ढळत नाही, 
त्याला सिद्ध म्हटले जाते. (१०) 
बद्धषपणात जे अवगुण असतात, ते मुमुक्षूपणात 
नसतात आणि मुमुक्षूपणाची लक्षणे साधकपणात दिसून 
येत नाहीत. (११) 
साधकाची संदेहवृत्ती पुढे पूर्ण नाहीशी होऊन तो जेव्हा 
नि:संदेह होतो, तेव्हा तो सिद्ध साधू म्हणून ओळखावा.(१२) 
संशयरहित ज्ञान हेच साधूचे मुख्य लक्षण असते. 
जो सिद्ध होतो, त्याच्या ठिकाणी हीन संशय उत्पन्न होईलच 
कसा? (१३) 
कर्ममार्ग संशयाने भस्लेला आहे. परमार्थाच्या साधनातही 
संशय कालवलेला आहे. याप्रकारे सर्वत्र संशय भरून राहिलेला 
असतो. फक्त एक साधुपुरुष मात्र निःसंदेह असतो. (१४) 
संशयासहित असलेले ज्ञान खोटे असते. संशयासहित 
वैराग्यही आश्रयहीन असते. संशयासहचे भजनही वाईट 
असून ते निष्फळ होते. (१५) 
ज्या देवाविषयी संशय असेल, तो देव व्यर्थ होय. 
जेथे संशय आहे तो भावही व्यर्थ व ज्याचा स्वभाव संशयी 
असेल, तोही व्यर्थच. संशय असेल ते सर्व काही व्यर्थच 
ठस्ते. (१६) 
संशयसहित व्रत, संशयसहित तीर्थयात्रा दोन्ही व्यर्थ 
आहेत. निश्वचयाशिवाय संशयाने केलेला परमार्थही व्यर्थच 
ठस्तो. (१७) 
संशयाने केलेली भक्‍ती, संशययुक्‍त प्रीती आणि 
संशयाने केलेली संगत यांमुळे संशय मात्र वाढतो.(१८) 
संशयाने भरलेले जीवन, प्रत्येकाबद्दल संशय धरणे 
आणि जे काही करावयाचे ते संशय ठेवूनच करावयाचे 
असे झाले तर सर्व काही व्यर्थच होते. (१९) 
संशयाने भरलेला अध्यात्मग्रंथ, संशययुक्‍्त व्युत्पत्ती, 
दोन्ही व्यर्थ आहेत. संशयामुळे माणसाला चांगली गतीही 
मिळत नाही. (२०) 


२००७० 


दशक ५ 


वे्थे संशयाचा दक्ष । वे था संशयाचा 
वेर्थे संशयाचा मोक्ष । होणार नाहीं 


पक्ष । 
॥२१॥ 


संत । वेर्थ संशयाचा पंडित। 
॥२२॥ 


वेध संशयाची श्रेष्ठता । वेर्थ संशयाची वित्यन्नता । 
वेर्थे संशयाचा ज्ञाता । निश्चयेंबिण ॥२३॥ 


वेे्थि संशयाचा 
वेर्थि संशयाचा बहुश्रुत । निश्चयेंविण 


निश्चयेंबिण सर्व काहीं । अणुमात्र तें प्रमाण नाहीं । 
वेर्थचि पडिलें प्रवाही । संदेहाचे ॥२४॥ 
निश्चयेंबिण जें बोलणें । तें अवघेचि कंटाळवाणे । 
बाष्कळ बोलिजे वाचाळपणें । निरार्थक ॥ २५॥ 


असो निश्चयेंबिण जे वल्गना । ते अवघीच विटंबना। 
संशयें कांही समाधाना । उठी नाही. ॥२६॥ 


म्हणोनि संदेहरहित ज्ञान । निश्चयाचें 
तेंचि सिद्धांचें लक्षण । निश्चयेंसीं 


समाधान| 
॥२७॥ 


तंब श्रोता करी प्रश्‍न । निश्चय करावा कवण। 
मुख्य निश्चयाचें लक्षण । मज निरोपावें ॥२८॥ 


ऐक निश्चय तो ऐसा । मुख्य देव आहे कैसा। 
नाना देवाचा वळसा । करूंचि नये ॥२९॥ 


जेणें निर्मिले सचराचर। त्याचा करावा विचार) 
शुद्ध विवेकें परमेश्वर । वोळखावा ॥३०॥ 


मुख्य देव तो कवण । भक्ताचें कैसें लक्षण 
असत्य सांडून वोळखण । सत्याची धरावी ॥३१॥ 


आपल्या देवास बोळखावें । मग मी कोण हें पाहावें। 
संग त्यागून राहावें । वस्तुरूप ॥३२॥ 


तोडावा बंधनाचा संशयो । करावा मोक्षाचा निश्चयो । 
पाहावा भूतांचा अन्वयो । वितिरेकेंसी  ॥३३॥ 
पूर्वपक्षेंसिं 


मग पावावा 


सिद्धांत । पाहावा प्रकृतीचा अंत! 
निवांत । निश्चय देवाचा ॥ ३४॥ 


: समास ९१० 





दासबोध 


संशयाने भरलेली सावधानता, संशयाने एखाद्याची 
बाजू घेणे, पक्ष घेणे व्यर्थ आहे. जो संशयी असेल, त्याला 
मोक्षप्राप्ती होऊच शकत नाही. (२१) 
संशयग्रस्त असलेला संत, पंडित अथवा बहुश्रुत 
विचाखंत, कुठल्याही बाबतीत निश्चय नसेल तर ते 
व्यर्थच ठरतात. (२२) 
संशयावर उभारलेली श्रेष्ठता, व्युत्पन्नता, किंवा ज्ञान 
निश्चयाच्या अभावी व्यर्थच असते. (२३) 
या जगात कुठलीही गोष्ट निश्चित नसेल, तर ती 
अणुमात्र प्रमाण मानली जात नाही. संशयाच्या प्रवाहात 
जे सापडते, ते सर्व व्यर्थ वाहतच जाते. (२४) 
वक्त्याचे बोलणे जर निश्चयात्मक नसेल तर ते 
कंटाळवाणे ठरते. बाष्कळपणाने तो उगीच बडबड 
करतो. त्यामुळे ती निरर्थक ठस्ते. (२५) 
निश्चयाशिवाय जी वल्गना केली जाते, ती खरोखर 
बिटंबनाच असते. संशयामुळे समाधानाला ठावच उरत 
नाही. (२६) 
म्हणून संदेहरहित ज्ञान आणि आत्मज्ञानाच्या 
निश्चयामुळे त्याच्या ठिकाणी असणारे समाधान हेच 
सिद्धाचे लक्षण होय. (२७) 
तेव्हा श्रोत्याने प्रश्‍न केला की, कोणता निश्चय करावा, 
निश्चयाचे मुख्य लक्षण काय, ते मल समजावून सांगावे.(२८) 
श्रीगुरू म्हणतात की, मुख्य देव कसा आहे हे 
जाणणे म्हणजे निश्चय होय. नाना देवाच्या गलबल्यात 
आपण पडूच नये. (२९) 
ज्याने हे चराचर विश्व निर्माण केले, त्याच्यासंबंधी 
विचार करवा. शुद्ध विवेकाच्या बळावर परमेश्वर म्हणजेच 
मुख्य देव कोणता हे ओळखावे. (३०) 
मुख्य देव कोणता, भक्ताचे लक्षण काय हे 
सत्याची कास धरून व विवेकाने असत्य बाजूस 
सारून जाणून घ्यावे. (३१) 
आपल्या उपास्य देवतेला ओळखावे. मग आपल्या 
खऱ्या स्वरूपाचा शोध घ्यावा. आणि 'मी' पणाचा त्याग 
करून वस्तुरूप होऊन राहावे. (२२) 
'मी बद्ध आहे' हा विकल्प तोडून टाकावा व *मी 
मुक्‍तच आहे' असा मोक्षाचा निश्चय करावा. पंचमहाभूतांचा 
अन्वय-व्यतिरेकासह म्हणजेच सृष्टीची उभारणी व संहारणी 
यांच्यासह विचार करावा. (३३) 
पूर्वपक्ष म्हणजे ' मी देह आहे' आणि सिद्धांत म्हणजे 
मी म्हणजे देह नव्हे हे कळून येणे ब अधिक सखोल 
निदिध्यासाने स्वस्बरूपानुभव येणे. त्या वेळी प्रकृतीचा 
अंत होतो व मग त्या अनुभवामुळे तो निश्चय कधी 
चळत नाही. (३४) 


दासबोध 


देहाचेनि योगें संशयो । करी समाधानाचा क्षयो। 
चळों नेदावा निश्चयो । आत्मत्वाचा  ॥ ३५॥ 


दशक ५ : 


सिद्ध असतां आत्मज्ञान । संदेह वाढवी देहाभिमान। 


याकारणें समाधान । आत्मनिश्चयें रखावें॥ ३६॥ 
आठवतां देहबुद्धी । उडे विवेकाची शुद्धी। 
याकारणें आत्मबुद्धि। सदृढ करावी ॥ ३७॥ 


आत्मबुद्धि निश्चयाची । तेचि दशा मोक्षश्रीची। 
अहमात्मा हें कधींचि । विसरो नये ॥३८॥ 


निरोपिलें निश्चयाचें लक्षण । परी हें न कळे सत्संगेंबिण । 
संतांसि गेल्ियां शरण । संशये तुटती ॥३९॥ 


आतां असो हें बोलणें । ऐका सिद्धांचीं लक्षणें । 
मुख्य निःसंदेहपणें । सिद्ध बोलिजे ॥ ४०॥ 


सिद्धस्बरूपीं नाहीं देहो । तेथें कैंचा हो संदेहो। 
याकारणें सिद्ध पाहो । नि:संदेही ॥४९१॥ 


देहसमंधाचेनि 
देहातीताची 


गुणें । लक्ष्णासि काये उणें। 
लक्षणें । काये म्हणोनि सांगाबी ॥ ४२॥ 


जें लक्षवेना चब्षूसी । त्याची लक्षणें सांगावी कैसी । 
निर्मळ वस्तु सिद्ध त्यासी । लक्षणें केसी ॥ ४३॥ 


लक्षणें म्हणिजे केवळ गुण । वस्तु ठाईची निर्गुण। 
तेंचि सिद्धांचें लक्षण । वस्तुरूप ॥ डड 


तथापि ज्ञानदशकीं बोलिलें । म्हणौनि वग्तृत्व आटोपिलें। 
न्यूनपूर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोती. ॥ ४५॥ 








समास १० २०९ 
'मी देह' असे वाटते, त्यामुळेच संशय उत्पन्न 
होतात व ते समाधान क्षीण करतात. म्हणून मी आत्मा 
आहे हा निश्चय कधी ढळू देऊ नये. (३५) 
आत्मज्ञान स्वयंसिद्धच आहे, पण त्याचे विस्मरण 
झाल्याने *मी देह' असा देहाभिमान उत्पन्न होतो व 
त्यामुळे संदेह होतो. म्हणून 'मी आत्मा आहे' असा दुढ 
निश्चय करावा, म्हणजे शाश्वत समाधान लाभते. (३६) 
'मी देह आहे' ही देहबुद्धी जर दृढ झाली, तर 
विवेकाची शुद्धी उडते म्हणजे विवेक लोपतो, म्हणून 
आत्मबुद्धी सुदृढ करावी. (३७) 
आत्मबुद्धीचा निश्चय शब्दज्ञानाने दृढ होत नाही, 
तर स्वरूपानुभव आल्याने आत्मबुद्धी दृढ होते, हेच 
मोक्षरूपी लक्ष्मीचे ऐश्वर्य होय. म्हणून 'मी आत्मा आहे' 
हे कधीच विसरू नये. (३८) 
आतापर्यंत निश्चय म्हणजे कोणता त्याचे लक्षण 
सांगितले. पण सत्संगाशिवाय ते कळत नाही. संतांना 
शरण गेल्यानेच सर्व संशय नष्ट होतात. (३९) 
आता हे बोलणे पुरे झाले. सिद्ध पुरुषाची लक्षणे आता 
ऐका. जो पूर्ण निःसंदेह होतो, त्यास सिद्ध म्हणावे.(४०) 
ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणी देहच नाही, तर मग संदेह 
कोठला ? म्हणूनच सिद्ध हा नेहमी निःसंदेह असतो. (४१) 
देहाचा संबंध जेथे असतो, तेथे त्रिगुण असतात, म्हणून 
लक्षणांची उणीव नसते. देहातीत असतो तो गुणातीतही 
असतो, तर त्याची लक्षणे सांगणार तरी कशी ? (४२) 
जे डोळ्यांनी म्हणजे इंद्रियांनी जाणता येत नाही, 
जे इंद्रियातीत आहे, त्याची लक्षणे कशी सांगणार ? सिद्ध 
हा निर्मळ आत्मवस्तूशी एकरूप होतो, तर त्याची लक्षणे 
कशी असणार? (४३) 
लक्षणे त्रिगुणांच्या योगे भासतात आणि आत्मवस्तू 
तर गुणातीत असते. सिद्ध हा परमात्मस्वरूप असतो, म्हणून 
तोही गुणातीत असतो, हेच त्याचे लक्षण होय, (४४) 
तथापि हा विषय पुढे ज्ञानदशकात सांगितला 
असल्याने येथील बोलणे आता आटोपते घेतो. यात जे 
कमी-अधिक असेल त्याबद्दल श्रोत्यांनी क्षमा करावी, 
असे समर्थ म्हणतात. (४५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सिद्धलक्षणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक पाचवा समाप्त. 


[103 


२०२ 


दशक ६ : 


समास ९ दासबोध 





दशक सहावा : देवशोधन 


दशक ६ : 


समास ९ 


'देवशोधन 
॥ श्रीराम ॥ 


चित्त सुचित करावें । बोलिलें तें जीवीं धरावें। 
सावध होऊन बैसावें। निमिष्य येक ॥१॥ 


कोणी येके ग्रामी अथवा देसीं । राहाणे आहे आपणासी । 


न भेटतां तेथिल्या प्रभूसी । सौख्य कैंचें ॥२॥ 
म्हणोनि ज्यास जेथेंराहाणें । 
तेणें त्या प्रभूची भेटी घेणें । 
म्हणिजे होये श्लाघ्यवाणें । सर्व कांही. ॥३॥ 


प्रभुची भेटी न घेतां । तेथें केंची मान्यता । 
आपुलें महत्व जाता । वेळ नाही. ॥४॥ 


म्हणौनि रायापासूनि रंक । कोणी तरी येक नायेक। 
त्यास भेटणें हा विवेक । विवेकी जाणती ॥५॥ 


त्यास न भेटतां त्याचे नगरी । राहतां धरितील बेगारी। 
तेथें न करितां चोरी । आंगीं लागे ॥६॥ 


याकारणें जो शाहाणा । तेणें प्रभुसी भेटावें जाणा । 
ऐसें न करितां दैन्यवाणा । संसार त्याचा  ॥७॥ 


ग्रामीं थोर ग्रामाधिपती । त्याहूनि थोर देशाधिपती। 
देशाधिपतीहूनि नृपती । थोरे जाणावा ॥८॥ 


राष्ट्राचा प्रभु तो राजा । बहुराष्टर॒ तो माहाराजा। 
माहाराजांचाहिे राजा । तो चक्रवती ॥९॥ 


येक नरपति येक गजपती । येक हयपति येक भूपती । 
सकळांमध्ये चक्रवती । थोर राजा ॥१०॥ 


असो ऐसियां समस्तां । येक ब्रह्मा निर्माणकर्ता । 
त्या ब्रह्मयासहि निर्मिता । कोण आहे. ॥११॥ 


ब्रह्मा विष्णु आणि हर । त्यांसी निर्मिता तोचि थोर। 
तो बोळखावा परमेश्वर । नाना येत्रें ॥१२॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता चित्त एकाग्र करून 
मी जे सांगतो ते ऐकून ते हृदयात धरून ठेवा. एक क्षणभर 
सावध होऊन बसा व सांगतो ते ऐका. (१) 
आपल्याला कुठल्या तरी एखाद्या गावात किंवा 
देशात राहावयाचे असेल आणि आपण त्या गावाच्या वा 
देशाच्या प्रभूला म्हणजे जो अधिपती किंवा वरिष्ठ 
अधिकारी असेल त्याला जर भेटलो नाही, तर आपल्याला 
सुख कसे लाभेल? (२) 
म्हणून ज्याला जेथे राहावयाचे असेल, त्याने तेथल्या 
मुख्याधिकाऱ्याची भेट घ्यावी, म्हणजे सर्व काही 
सुरळीत होते. (३) 
मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेतली नाही, तर तेथे आपल्याला 
कोणी मानणार नाही आणि मग आपले महत्त्व नाहीसे 
व्हायला वेळ लागणार नाही. (४) 
म्हणून राजापासून रंकापर्यंत जो कोणी तेथील नायक 
असेल त्याला भेयवे यातच शहाणपणा असतो, असे विचारी 
लोक जाणतात. (५) 
त्याला न भेटता त्याच्या नगरात राहिले तर धरून 
नेऊन वेठबिगारीला लावतील किंवा चोरी केली नसताही 
चोरीचा आरोप करतील. (६) 
म्हणून जो शहाणा असेल त्याने मुख्याधिकाऱ्याला 
भेयवे. नाहीतर त्याला नाना संकटांना तोंड द्यावे लागेल.(७) 
एखाद्या गावात ग्रामाधिकारी हा श्रेष्ठ असतो. 
त्याच्यापेक्षा देशाधिपती अधिक श्रेष्ठ असतो व 
त्याच्यापेक्षाही राजा हा वरिष्ठ असतो. (८) 
राष्ट्राचा जो प्रभू त्यास राजा म्हणतात. अनेक राष्ट्रांचा 
अधिपती असेल, त्याला महाराजा म्हणतात. महाराजांचाही 
जो राजा त्याला चक्रवर्ती म्हणतात. (९) 
एक नरपती असतो, तर एक गजपती असतो, तर 
दुसरा कुणी हयपती असतो, तर कुणी भूपती असतो. या 
सगळ्यांपेक्षा चक्रवर्ती हा श्रेष्ठ राजा असतो. (१०) 
असो. अशा सर्वांचा निर्माणकर्ता एक ब्रह्मदेव असतो. 
त्या बह्याचाही निर्माता कोण आहे? (११) 
ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर यांना जो निर्माण करतो, 
तो त्यांच्यापेक्षा थोर असतो. त्या परमे धवराची नाना प्रयत्नांनी 
ओळख करून घ्यावी. (१९२) 


दासबोध 


दशक ६ : 


समास ९ २०३ 





तो देव ठाई पडेना । तरी येमयातना चुकेना । 
ब्रह्मांडनायेक चोजवेना । हें बरें नव्हे ॥१३॥ 


जेणें संसारी घातलें । आवघे ब्रह्मांड निर्माण केलें। 
त्यासी नाही. बोळखिलें। तोचि पतित ॥ १४॥ 


म्हणोनि देव वोळखावा । जन्म सार्थकचि करावा। 
न कळे तरी सत्संग धरावा । म्हणिजे कळे ॥ १५॥ 


जो जाणेल भगवंत । तया नांव बोलिजे संत। 
जो शाश्वत आणि अशाश्वत । निवाडा करी ॥ १६॥ 


चळेना ढळेना देव । ऐसा ज्याचा अंतर्भाव। 
तोचि जाणिजे माहानुभाव । संत साधु ॥ १७॥ 


जो  जनामधें वागे । परि जनांवेगळी गोष्ट सांगे । 
ज्याचे अंतरीं ज्ञान जागे । तोचि साधु ॥ १८॥ 


जाणिजे परमात्मा निर्गुण । त्यासीच म्हणावें ज्ञान । 


त्यावेगळें तें अज्ञान । सर्वकांही ॥१९॥ 
पोट भराव्याकारणें । 
नाना विद्या अभ्यास करणें । 
त्यासी ज्ञान म्हणती परी तेणें । सार्थक नव्हे ॥२०॥ 


देव बोळखावा येक । तेंचि ज्ञान तें सार्थक। 
येर आवघेंचि निरर्थक । पोटविद्या ॥२१॥ 
जन्मवरी पोट भरिलें । देहाचे संरक्षण केलें। 
पुढें अवघेंचि वेर्थ गेलें । अंतकाळी ॥२२॥ 


येवं पोट भराव्याची विद्या । तयेसी म्हणों नये सद्विद्या । 
सर्वव्यापक वस्तु सद्या । पाविजे तें ज्ञान ॥२३॥ 


ऐसें जयापासी सान । तोचि जाणावा सज्जन) 
तयापासीं समाधान । पुसिलें पाहिजे ॥ २४॥ 


अज्ञानास भेटतां अज्ञान । तेथें कैंचें सांपडेल ज्ञान । 
करंट्यास करंट्याचें दर्शन । होतां भाग्य केंचें॥ २५॥ 


रोग्यापासी रोगी गेला । तेथें कैंचें आरोग्य त्याला । 
निर्बळापासी निर्बळाला । पाठी कैंची ॥ २६॥ 





त्याची प्रापी झाली नाही, तर यमयातना चुकत 
नाहीत. जर ब्रह्मांड-नायकाला ओळखता आले नाही, तर 
ते बरे नव्हे. (१३) 
ज्याने आपल्यालां या संसारात घातले, ज्याने अवघे 
ब्रह्मांड निर्माण केले, त्या परमात्म्यास जो ओळखत 
नाही, तो पतित समजावा. (१४) 
म्हणून देव कोणता ते ओळखून आपल्या नरदेहाचे 
सार्थक करावे. जर आपल्याला ते कळत नसेल तर 
सत्संग धरावा म्हणजे ते कळून येईल. (१५) 
जो भगवंताला जाणतो त्यालाच संत म्हणतात. संत 
हे शाश्वत आणि अशाश्वताचा निवाडा करतात. (१६) 
खरा देव कधी पालटत नाही, आपल्या स्थानावरून 
हलत नाही, असा ज्याचा अंतःकरणापासून भाव असतो, 
तोच महानुभाव संत, साधू आहे असे जाणावे. (१७) 
जो लोकांत वावरतो, पण गोष्टी मात्र जगावेगळ्या 
सांगतो. ज्याच्या अंतरात आत्मज्ञान सदैव जागृत असते, 
तोच साधू होय. (१८) 
निर्गुण परमात्म्यास तद्रूप होऊन जाणणे, त्याच्याशी 
ऐक्य होणे यालाच ज्ञान म्हणावे. याखेरीज जे सर्व काही 
आहे ते अज्ञानच होय. (१९) 
पोट भरण्यासाठी नाना विद्यांचा अभ्यास करणे 
यालाही ज्ञान म्हणतात, पण त्याने मनुष्यजन्माचे सार्थक 
होत नाही. (२०) 
ज्यायोगे एका देवाचा साक्षात्कार होतो, तेच खरे 
ज्ञान असते व त्यानेच सार्थक होते. बाकीच्या सर्व पोट 
भरण्याच्या विद्या निरर्थकच असतात. (२९) 
जन्मभर पोट भरण्यासाठी कष्ट केले, देहाचे 
संरक्षण केले, पण अंतकाळी ते सर्व व्यर्थच गेले.(२२) 
म्हणून पोट भरावयाची जी विद्या तिला सद्‌विद्या 
म्हणू नये. ज्यायोगे सर्वव्यापक वस्तूची तत्काळ प्राप्ती 
होते, तेच खरे ज्ञान होय. (२३) 
असे ज्ञान ज्याच्याजवळ असते तोच संत असे जाणावे 
ब त्यालाच समाधान मिळविण्याचा मार्ग विचारावा.(२४) 
'एक अज्ञानी माणूस दुसर्‍या अज्ञानी माणसाजवळ 
गेला, तर तेथे त्याला ज्ञानाची प्राप्ती कशी होणार? एका 
दैवहीन माणसाला दुसऱ्या करंट्याचे दर्शन झाले तर 
त्याचे भाग्य कसे उदयाला येणार? (२५) 
एका रोग्यापाशी दुसरा रोगी गेला, तर त्याला 
आरोग्याची प्राप्ती कशी होईल? किंवा निर्बलाकडून 
निर्बलाला मदत कशी मिळणार? (२६) 


२०४ दशक ६ : 


पिशाच्यापासीं पिशाच्य गेलें। तेथें कोण सार्थक जालें। 
उन्मत्तास उन्मत्त भेटलें । त्यास उमजवी कवणु॥ २७॥ 


भिकार्‍्यापासीं मागतां भिक्षा । दीक्षाहीनापासी दीक्षा । 
उजेड पाहातां कृष्णपक्षा । पाविजे कैंचा ॥ २८॥ 


अबद्धापासीं गेल अबद्ध । तो कैसेनि होईल सुबद्ध। 
बद्धास भेटतां बद्ध सिद्ध नव्हे ॥२९॥ 


देहापासीं गेल्य देही । तो कैसेनि होईल विदेही । 
म्हणौनि सात्यावांचून नाहीं । ज्ञानमार्ग ॥३०॥ 





याकारणें ज्ञाता पाहावा । त्याचा अनुग्रह घ्यावा । 
सारासारविचारे जीवा । मोक्ष प्राप्त ॥३१॥ 


समास २ दासबोध 
पिशाच्चापाशी पिशाच्च गेले तर ते पिशाच्चयोनीतून 
मुक्‍त होऊन त्याचा उद्धार कसा होईल? दारू पिऊन उन्मत्त 
झालेल्याला तसाच उन्मत्त भेटला तर त्यांची समजूत कोण 
घालणार ? (२७) 
भिकाऱ्यापाशी भिक्षा मागितली तर काय लाभ होणार ? 
दीक्षाहीनापाशी दीक्षा कशी प्राप्त होणार? आणि कृष्णपक्ष 
असता चांदण्याचा प्रकाश कसा मिळणार ? (२८) 
एका गैरशिस्त माणसाकडे दुसर गैरशिस्त माणूस 
गेला तर तो शिस्तबद्ध कसा होणार? बद्धाला बद्ध भेटून 
तो सिद्ध होऊ शकत नाही. (२९) 
एका देहबुद्धीच्या माणसाजवळ दुसरा देहबुद्धीचा 
माणूस गेला तर तो काही विदेही होऊ शकत नाही. म्हणून 
ज्ञानी पुरुषांवाचून ज्ञानमार्ग सापडत नाही. (३०) 
म्हणून आत्मज्ञानी पुरुषाचा शोध घ्यावा, त्याचा अनुग्रह 
घ्यावा, म्हणजे मग सारासारविचाराने मोक्ष प्राप्त होतो.(३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देवशोधननाम' समास पहिला समाप्त. 


दशक ६ : 


[1] 
समास २ 


न्रहापावन 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका उपदेशाचीं लक्षणें । सायोज्यप्राप्ती होय जेणें । 
नाना मतांचे पेखणें । कामा नये सर्वथा॥ १॥ 


ब्रह्मज्ञानेंबिण उपदेश । तो म्हणों नये बिशेष। 
धान्येंविण जैसें भूंस। खाता नये ॥२॥ 


नाना कबाड बडविलें। नातरी तक्रचि गुसळिलें। 
अथवा धुणचि सेविलें । सावकास ॥३॥ 


नाना साली भक्षलिल्या । अथबा चोड्ट्या चोखिल्या । 
खोबरें सांडून खादल्या । नरोट्या जैशा ॥४॥ 


तैसें ब्रह्मज्ञानेंविण । नाना उपदेशाचा सिण। 
सार सांडून असार कोण । शाहाणा सेबी ॥५॥ 


आतां ब्रह्म जें कां निर्गुण । तेंचि केलें निरूपण। 





सुचित करावें अंत:कर्ण । श्रोतेजनीं ॥६॥ 
सकळ सृष्टीची रचना । ते हे पंचभूतिक जाणा । 
परंतु हे तगेना । सर्वकाळ ॥७॥ 


श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता ज्या उपदेशाने 
सायुज्यप्राप्ती होते त्या उपदेशाची लक्षणे ऐका. नाना 
मतांचा काथ्याकूट उपयोगी पडणार नाही. (१) 

ब्रह्मज्ञानाखेरीज केलेल्या उपदेशाने काही साध्य 
होत नाही. जसे धान्याशिवाय असलेले भूस खाता येत 
नाही. (२) 

रसरहित कडबा कुटला किंवा लोणी काढलेले 
ताक घुसळले, किंबा तांदळाचे धुवणच सावकाश 
प्राशन केले किंवा अनेक फळांच्या सालीच खाल्ल्या, 
अथवा स्सहीन चोयट्या चोखल्या, किंवा खोबरे खायचे 
सोडून नरोट्याच खाल्ल्या, त्याप्रमाणे ब्रह्मज्ञानाशिवायचे 
नाना उपदेश म्हणजे केवळ श्रमच असतात. ब्रह्मज्ञान 
हेच सार आहे. ते सोडून कुठला शहाणा असाराचे 
सेवन करील? (३-५) 

आता गुणातीत जे ब्रह्म त्याचे वर्णन करतो. 
श्रोत्यांनी एकाग्र मन करून ते ऐकावे. (६) 

ही सर्व सृष्टी पंचमहाभूतांपासून निर्माण झाली असून 
ती सर्वकाळ टिकणारी नाही, म्हणजेच अशाश्वत आहे. (७) 


दासबोध 
आदिअंतीं ब्रह्म निर्गुण । तेचि शाश्वताची खूण! 
येर पंचभूतिक जाण । नासिवंत ॥८॥ 
येऱ्हवीं हें पाहातां भूतें । देव कैसें म्हणावें त्यातें । 
भूत म्हणतां मनुष्यातें। विषाद वाटे ॥९॥ 
मां तो जगज्जनक परमात्मा । त्यास आणि भूत उपमा । 
ज्याची कळेना महिमां । ब्रह्मादिकांसी ॥ १०॥ 


भूतां ऐसा 
याकारणें 


जगदीश । म्हणतां उत्पन्न होतो दोष। 
माहापुरुष । सर्व जाणती ॥११॥ 


पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । यां सबाह्य जगदीश । 
पंचभूतांसी आहे नाश । आत्मा अविनाशरूपी॥ १२॥ 


जें जें रूप आणी नाम । तो तो आवघाचि भ्रम। 
नामरूपातीत वर्म । अनुभवें जाणावें ॥ १३॥ 
पंचभूते आणी त्रिगुण । ऐशी अष्टधा प्रकृति जाण। 
अष्टधाप्रकृतीस नामाभिधान । दृश्य ऐसें. ॥ १४॥ 
तें हें दृश्य नासिवंत । ऐसें वेद श्रुति बोलत। 
निर्गुण ब्रह्म शाश्वत । जाणती ज्ञानी ॥ १५॥ 
जें शस्त्रें तोडितां तुटेना । जें पावकें जाळितां जळेना । 
कालवितां कालवेना । आपेंकरूनी  ॥१६॥ 


जें वायोचेनि उडेना । जें पडेना ना झडेना। 
जें घडेना ना दडेना । परब्रह्म तें. ॥१७॥ 


ज्यासी वर्णाचे नसे। जें सर्वाहूनि अनारिसें। 
परंतु असतचि असे । सर्वकाळ ॥१८॥ 


दिसेना तरी काये जालें । परंतु तें सर्वत्र संचलें। 
सूक्ष्मचि कोंदाटलें। जेथे तेथें. ॥१९॥ 
दृष्टीस लागली सवे । जें दिसेल तेंचि पाहावें। 
परंतु गुज तें जाणावें । गोप्प आहे. ॥२०॥ 


प्रगट तें जाणावें असार । आणी गुप्त तें जाणावें सार। 
गुरुमुखोें हा विचार । उमजो लागे ॥२१॥ 


दशक ६ : 





समास २ २०५ 
या सृष्टीची रचना होण्याआधी व तिचा लय 
झाल्यावर म्हणजे अंती केवळ निर्गुण ब्रह्म असते, हीच 
खरी शाश्वताची खूण आहे. इतर जे जे पांचभौतिक 
असते, ते नाशिवंत असते. (८) 
एरवी ही सृष्टी पाहिली म्हणजे ती पंचमहाभूतांची 
आहे असे दिसून येते. भूतांना देव कसे म्हणावे ? भूत 
म्हणून कुणी संबोधले तरी मनुष्याला भीती वाटते. (९) 
मग ज्याने हे जग निर्माण केले त्या जगज्जनक 
'परमात्म्यास भूताची उपमा कशी द्यावी ? ज्याचा महिमा 
ब्रह्मादिकांनाही कळत नाही. (१०) 
त्या जगदीशाला भूतासारखा म्हणावे तर दोष उत्पन्न 
होतो. आत्मज्ञानी महापुरुष हे सर्व बरोबर जाणतात.(११) 
पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आणि आकाश ही 
पंचमहाभूते आहेत. यांच्या अंतर्बाह्य जगदीश ओतप्रोत 
भरलेला आहे. पंचमहाभूतांचा नाश होतो, पण आत्मा 
अविनाशरूप आहे. (१२) 
जे जे रूप आणि नाम आहे तो तो सर्व भ्रमच आहे. 
नामरूपातीत जे परमात्मतत्त्व त्याचे रहस्य अनुभवानेच 
जाणावे लागते. (१३) 
पंचमहाभूते आणि त्रिगुण मिळून अष्टधा प्रकृती आहे. 
या अष्टधा प्रकृतीला ' दृश्य' असे नामाभिधान आहे. (१४) 
ते हे दृश्य नाशिवंत आहे असे वेद व श्रुती सांगतात. 
निर्गुण ब्रह्म मात्र शाश्वत आहे, हे सानी लोक जाणतात.(१५) 
ते ब्रह्म शस्त्राने तोडू जाता तुटत नाही, अग्नीने 
जाळावे म्हटले तर जळत नाही, पाण्याने कालवावे तर 
ते कालवले जात नाही. (१६) 
ते परब्रह्म वाऱ्याने उडत नाही, ते पडत नाही, झडत 
नाही, ते घडविता येत नाही, दडवता म्हणजे लपवताही 
येत नाही. (१७) 
त्या परब्रह्माला कोणताही रंग नाही, ते सर्वांहून 
विलक्षण आहे, पण सर्वकाळ असते. (१८) 
ते जरी दिसत नसले तरी काय झाले, परंतु ते 
सर्वत्र सूक्ष्म रूपाने ओतप्रोत भरलेले आहे. जेथे तेथे 
सर्वत्र व्यापलेले आहे. (१९) 
आपल्या दृष्टीला सवय झालेली असते की जे 
दिसेल तेच पाहावे आणि खरे मानावे. परंतु जे रहस्य 
असते ते गुप्त असते हे जाणून घ्यावे. (२०) 
जे प्रगट दिसते ते असार आहे हे जाणावे व 
जे गुप्त आहे ते सार जाणावे. गुरूच्या उपदेशाने हे 
रहस्य उमजू लागते. (२९१) 


२०६ 


दशक ६ : 


समास २ दासबोध 





जें उमजेना तें उपमजावें । जें दिसेना तें पाहावें। 
जें कळेना तें जाणावें । बिवेकबळें ॥२२॥ 


गुप्त तेंचि प्रगटवावें । असाध्य तेंचि साधावें। 
कानर्डोच अभ्यासावे । सावकास ॥२३॥ 


वेद विरंची आणि शेष । जेथें सिणले निशेष। 
तेंचि साधावे विशेष । परब्रह्म ते. ॥२४॥ 


तरीं तें कोणेपरी साधावें । तेंचि बोलिलें स्वभावें । 
अध्यात्मश्रवणें पावावे । परब्रह्म तें. ॥२५॥ 


पृथ्वी नव्हे आप नव्हे। तेज नव्हे वायु नव्हे 
वर्णवेक्त ऐसें नव्हे। अव्यक्त तें. ॥२६॥ 


तयास म्हणावें देव । वरकड ल्यकांचा स्वभाव । 
जितुके गांब तितुके देव । जनाकारणे॑ं  ॥ २७॥ 


ऐसा देवाचा निश्चयो जाला । देव निर्गुण प्रत्यया आल्म । 
आतां आपणचि आपल्य । शोधे घ्यावा ॥ २८॥ 


माझें शरीर ऐसें म्हणतो । तरी तो जाण देहावेगळाचि तो। 
मन माझें ऐसें जाणतो । तरी तो मनहि नव्हे॥ २९॥ 


'पाहातां देहाचा विचार । अवघा तत्वांचा विस्तार! 
तत्वें तत्व झाडितां सार) आत्माच उरे ॥३०॥ 


आपणासी ठावचि नाहीं । येथें पाहाणें नलगे कांहीं । 
तत्वे ठाईंचा ठाई । विभागून गेलीं ॥३९॥ 


बांधली आहे तों गांठोडी । जो कोणी विचारें सोडी । 
विचार पाहातां ही गांठोडी । आडळेना ॥३२॥ 


तत्वांचे गांठोडें शरीर । याचा पाहातां विचार| 
येक आत्मा निरंतर । आपण नाही. ॥३३॥ 


आपणासी ठावचि नाहीं । जन्ममृत्यु कैंचें काई। 
पाहातां वस्तुचा ठाई । पापपुण्य नसे ॥ ३४॥ 








विवेकाच्या जोरावर जे समजत नसेल ते समजून 
घ्यावे, जे दिसत नसेल ते पाहावे, जे कळत नसेल ते 
जाणून घ्यावे. (२२) 
जे गुप्त आहे ते स्वत:साठी प्रगट करून घ्यावे, जे 
असाध्य आहे ते साधावे. अवघड असेल त्याचा चिकाटीने 
अभ्यास करावा. (२३) 
वेद, ब्रह्मदेव आणि शेष ज्याचे वर्णन करता करता 
पार थकून गेले, त्या परब्नह्माची विशेषे करून प्राप्ती करून 
घ्यावी. (२४) 
तरी ते कसे साधावे असा प्रश्‍न केला असता त्याचे 
स्वाभाविक साधन सांगतात की, अध्यात्माच्या श्रवणाने ते 
परत्नह्म प्राप्त करून घ्यावे. (२५) 
ते परब्रह्म पृथ्वी नव्हे, आप नव्हे, तेज नव्हे, वायू 
नव्हे. कोणत्या एका रंगाचेही ते नाही. ते अव्यक्त आहे.(२६) 
त्या परत्नह्मालाच देव म्हणावे. इतर सामान्य लोकांचा 
स्वभाव असा असतो की जे व्यक्‍त आहे त्याला देव म्हणावे. 
म्हणून त्यांना जितके गाव तितके देव असतात. (२७) 
याप्रमाणे निर्गुण परब्रह्म म्हणजेच देव असा निश्चय 
झाला आणि देव निर्गुण हेही प्रत्ययाला आले. आता आपण 
आपलाच शोध घ्यावा. (२८) 
आपण माझे शरीर' असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपण 
देहावेगळे आहोत हे कळते. माझे मन असे म्हणतो म्हणजे 
मी मनापेक्षा वेगळा आहे. मन म्हणजे मी नव्हे हे उघड 
होते. (२९) 
देहासंबंधी विचार केला की देह म्हणजे पंचमहाभूतांचा 
विस्तार आहे हे कळून येते. तत्त्वाने तत्त्व झाडले म्हणजेच 
एकाचा दुसऱ्यात लय केला की सर्व भूते नाहीशी होऊन 
सार म्हणजे आत्माच शिल्लक राहतो. (३०) 
ज्याला आपण मी म्हणत होतो, त्याला स्थानच नाही 
असे कळून येते, मग त्याला पाहण्याचे कारणच उस्त नाही. 
ज्या पंचमहाभूतांचा देह बनलेला असतो, ती भूते ठायीच्या 
ठायी विभागून जातात. ट (३१) 
देह म्हणजे पंचमहाभूतांचे गाठोडे आहे. ते जो कोणी 
विचाराने सोडतो, त्याला असे कळून येते की गाठोडेच 
नाही. (३२) 
शरीर हे तत्त्वांचे गाठोडे आहे. त्यासंबंधी विचार 
केला असता कळून येते की, आपण नाहीच. फक्त एक 
आत्मा तेवढा निरंतर आहे. (३३) 
आपण असा आत्म्याहून वेगळा कुणी नाहीच हे 
कळले की मग जन्ममृत्यू कोठले? आत्मस्वरूपाच्या 
ठिकाणी पाप-पुण्य नसते. (३४) 


दासबोध 


पापपुण्य  येमयातना । हे निर्गुणीं तों असेना । 
आपण तोचि तरी जन्ममरणा । ठाव कैंबा ॥ ३५॥ 


देहेबुद्धीनें 
देहातीत होतां 


बांधल्म । तो विवेकें मोकळा केला । 
पावल्य । मोक्षपद ॥३६॥ 


जालें जन्माचे 
परंतु हा 


सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक। 
विवेक । पाहिलाच पाहावा॥ ३७॥ 


जागें होतां स्वप्न सरे । विवेक पाहातां दुश्य वोसरे। 
स्वरूपानुसंधानें तरे । प्राणीमात्र ॥ ३८॥ 


आपणास  निबेदावें। आपण विवेकें नुरावें। 
आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांब ॥३९॥ 
आधीं अध्यात्मश्रवण । मग  सद्गुरुपादसेवन। 
पुढें आत्मनिवेदन । सद्गुरुप्रसादें ॥ ४०॥ 
आत्मनिवेदना उपरी । निखळ वस्तु निरंतरी। 
आपण आत्मा अंतरीं । बोध जाला ॥४१॥ 
त्या ब्रह्मबोधें ब्रह्मचि जाला । संसारखेदे तो उडाला । 
देहो प्रार्धीं टाकिला । सावकास ॥४२॥ 


यासी म्हणिजे आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
परब्रह्मीं अभिन्न । भक्‍तचि जाला ॥४३॥ 


आतां होणार तें होयेना कां । 
आणि जाणार तें जायेना कां । 
तुटली मनांतील आशंका । जन्ममृत्याची  ॥ ४४॥ 
संसारीं पुंडावें चुकलें । देवां भक्तां ऐक्य जालें। 
मुख्य देवास वोळखिलें । सत्संगेंकरूनी ॥ ४५॥ 


दशक ६ : 





समास २ २०७ 


निर्गुणाच्या ठिकाणी पाप-पुण्य, यमयातना 
इत्यादी काही नसते, आणि आपण म्हणजे तोच 
निर्गुण आत्मा आहोत, तर मग जन्म-मरणाला ठाव 
कोठे आहे? (३५) 
मी म्हणजे देह या देहबुद्धीने जो बांधला गेला 
होता, त्याला विवेकाने आपण देह नाही, हे कळले, 
म्हणजेच देहबुद्धीचे बंधन नष्ट झाले. याप्रमाणे देहातीत 
होताच त्याला मोक्षपदाची प्राप्ती झाली. (३६) 
त्याच्या जन्माचे सार्थक झाले. पण आपण निर्गुण 
आत्मा हा विवेक सतत करीत राहिले पाहिजे.(३७) 
जागे झाल्यावर स्वप्न नाहीसे होते, त्याप्रमाणे 
विवेक केल्याने दृश्य म्हणजे ही पंचभौतिक सृष्टी नष्ट 
होते व स्वस्वरूपानुसंधानाने मनुष्य तरतो. (३८) 
आपणास निवेदावे, आपण विवेकाने उरूच नये, 
याचे नाव आत्मनिवेदन आहे. (३९) 
आधी अध्यात्मश्रवण करावे, नंतर गुरुभक्ती 
करावी, म्हणजे सटुरूंच्या कृपेने-प्रसादाने आत्मनिवेदन 
घडते. (४०) 
आत्मनिवेदन झाले की नंतर आपण म्हणजेच 
परिपूर्ण वस्तू, आत्मवस्तूच निरंतर आहोत, असा बोध 
अंतरात होतो. (४९) 
त्या ब्रह्मबोधाच्या योगे तो जीव ब्रह्मरूपच होतो. 
असे झाल्यावर त्याचे संसारदु:ःख नाहीसे होते. मग तो 
देहाला प्राख्धाच्या अधीन करून स्वत: स्वस्वरूपी 
स्वस्थ राहतो. (४२) 
यालाच आत्मज्ञान म्हणतात. याच्यायोगेच शाश्वत 
समाधान मिळते. तो जीव परब्रह्माशी अभिन्न होतो, 
म्हणजेच भक्‍त होतो. (४३) 
आता जे होणार असेल ते होईना का, जे जाणार 
असेल ते जाईना का, अशी त्याची वृत्ती बनते आणि 
मनातली जन्ममृत्यूसंबंधीची आशंका नष्ट होते. (४४) 
संसारातील कष्ट, येरझारा चुकल्या, देवभक्तांचे 
ऐक्य झाले आणि सत्संगाच्या योगे मुख्य देव कोणता 
ही ओळखही पटली. (४५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' व्रह्मपावननिरूपण नाम' समास दुसरा समाप्त. 


(10) 


दशक ६ : 


समास ३ दासबोध 





दशक ६ : 


समास ३ 


मायोद्धव 
॥ श्रीराम ॥ 


निर्गुण आत्मा तो निर्मळ । जैसें आकाश अंतराळ। 
घनदाट निर्मळ निश्चळ । सदोदित ॥१॥ 
जें खंडलेंचि नाहीं अखंड । जें उदंडाहूनि उदंड। 
जें गगनाहूनि वाड । आणि सूक्ष्म ॥२॥ 


जें दिसेना ना भासेना । जें उपजेना ना नासेना। 
जें येयना ना जायना परब्रह्म तें. ॥३॥ 


जें चळेना ना ढळेना । जें तुटेना ना फुटेना । 
जें रचेना ना खचेना परब्रह्म तें. ॥४॥ 


जें सन्मुखचि सर्वकाळ । जें निःकळंक आणि निखळ। 
सर्बार आकाशपाताळ व्यापूनि असे ॥५॥ 


अविनाश तें ब्रह्म निर्गुण । नासे ते माया सगुण। 
सगुण आणि निर्गुण । कालवलें ॥६॥ 


या कर्दमाचा विचार । करू जाणती योगेश्वर! 
जैसें क्षीर आणि नीर । राजहंस निवडिती ॥७॥ 


जड सबळ पंचभूतिक । त्यामध्यें आत्मा व्यापक । 
तो  नित्यानित्यविवेक । पाहाता कळे ॥८॥ 


उसांमध्ये धघेईजे रस । येर तें सांडिजे बाकस। 
तैसा जगामध्ये जगदीश । विवेकें बोळखावा॥ ९॥ 


स्स नासिवंत पातळ । आत्मा शाश्वत निश्चवळ। 
स्स अपूर्ण आत्मा केवळ । परिपूर्ण जाणावा ॥ १०॥ 


आत्म्यासारिखें येकअसावें। मां तें दृष्टांतासि द्यावें। 
दृष्टांमिसें समजावें । कैसे तरी ॥११॥ 


ऐसी आत्मस्थिती संचली । तेथें माया कैसी जाली । 
जैसी आकाशीं वाहिली । झुळुक वायोची ॥ १२॥ 





आत्मा हा निर्गुण आणि निर्मळ असतो. तो 
आकाश वा अंतराळाप्रमाणे घनदाट आणि सदोदित 
निर्मळ आणि निश्चळ असतो. (१) 
आत्मा हा अखंड, उदंडाहून उदंड, गगनाहूनही 
व्यापक आणि सूक्ष्म आहे. (२) 
जो दिसत नाही, भासत नाही, उपजत नाही, 
नासत नाही, कुठे येत नाही, जात नाही, असे ते परब्रह्म 
असते. (३) 
परब्रह्म चळत नाही, ढळत नाही, तुटत नाही, फुटत 
नाही, रचले जात नाही अथवा खचतही नाही. (४) 
ते सर्वकाळ सन्मुखच असते. निष्कलंक आणि 
निश्चळ असून आकाश, पाताळादी सर्वांच्या अंतरी 
व्यापून असते. (५) 
ते परब्रह्म निर्गुण असून अविनाशी असते, तर 
माया ही सगुण असून नाश पावते. मायेमध्ये सगुण 
आणि निर्गुण कालबलेले असते. (६) 
'पाणी मिसळलेले दूध असेल तर राजहंस जसे त्यांना 
निवडून दूध ग्रहण करू शकतो, त्याप्रमाणे सगुण-निर्गुणाच्या 
मिश्रणाचा विचार योगेधर करू शकतात. (७) 
अचेतन आणि शबल असलेल्या पांचभौतिक 
सृष्टीत आत्मा ओतप्रोत व्यापक असतो. तो 
नित्यानित्यविवेकाच्या योगे कळतो. (८) 
उसामधला रस ग्रहण करून उरलेल्या चोयट्याचा 
त्याग करावा, त्याप्रमाणे या पंचभौतिक जगामध्ये 
असलेला जगदीश विवेकाने ओळखावा. (९) 
उसाचा रस पातळ असून नाशिवंत असतो, पण 
आत्मा शाश्वत व निश्चळ असतो. रस अपूर्ण असतो, तर 
आत्मा केवळ परिपूर्ण असतो. (१०) 
आत्म्यासारखे दुसरे एखादे असेल तर त्याचा दृष्टांत 
देता आला असता, पण त्याच्यासारखे दुसरे काही 
नाहीच. तरीही दृष्टांतामुळे विषय जरा तरी समजतो, 
म्हणून दृष्टांत दिला आहे. (११) 
आकाशात वायूची झुळुक यावी तशी आत्मस्थितीच्या 
ठिकाणी माया आली. (१२) 


दासबोध 


दशक ६ : 


समास ३ २०९ 





बायोपासूनि तेज जालें । तेजापासूनि आप निपजलें। 
आपापासूनि आकारले । भूमंडळ ॥१३॥ 


भूमंडळापासूनि उत्पत्ती । जीव नेणों जाले किती। 
परंतु ब्रह्म आदिअंतीं । व्यापूनि आहे ॥ १४॥ 


जें जें काहीं निर्माण जालें । तें तें अवघेचि नासलें। 
परी मुळीं ब्रह्म तें संचलें। जैसे तैसे ॥ १५॥ 


घटापूर्वी आकाश असे । घटामधें आकाश भासे। 
घट फुटतां न नासे । आकाश जैसें ॥१६॥ 


तैसें परब्रह्म केवळ । अचळ आणि अढळ। 
मधे होत जात सकळ । सचराचर ॥ ९१७॥ 
जें जें कांहीं निर्माण जालें । तें तें आधींच ब्रह्मे व्यापिलें। 
सर्व  नाशतां उस्लें। अविनाश ब्रह्म ॥१८॥ 


ऐसें ब्रह्म अविनाश । तेंचि सेविती ज्ञाते पुरुष। 
तत्वनिर्शनें आपणास । आपण लाभे ॥१९॥ 


तत्वे तत्व  मेळविलें। त्यासी देह हें नाम ठेविलें। 
तें जाणते पुरुषी शोधिलें । तत्वे तत्व ॥ २०॥ 


तत्वझाडा निशेष होतां । तेथें निमाली देहअहंता। 
निर्गुण ब्रह्मी ऐक्यता । विवेकें जाली ॥२१॥ 


विवेकें देहाकडे पाहिलें । तों तत्वें तत्व वोसरलें। 
आपण कांहीं नाहीं आलें । प्रत्ययासी ॥२२॥ 


आपल्य आपण शोध घेतां । आपल्य तों माईक वार्ता । 
तत्वांती उरलें तत्वता । निर्गुण ब्रह्म ॥२३॥ 


आपणाविण निर्गुण ब्रह्म । हेंचि निवेदनाचें वर्म । 
तत्वासरिसा गेला भ्रम । मीतूंपणाचा  ॥ २४॥ 


मी पाहातां आडळेना । निर्गुण ब्रह्म तें चळेना । 
आपण तेंचि परी कळेना । सद्गुरुविण  ॥ २५॥ 


सारासार अवघें शोधिलें। तों असार तें निघोन गेलें। 
पुढें सार तें उस्लें। निर्गुण ब्रह्म ॥२६॥ 





वायूपासून तेज झाले, तेजापासून जल उत्पन्न झाले, 
जलापासून पृथ्वी आकारास आली. (१३) 
भूमंडळापासून किती जीव उत्पन्न झाले, हे 
सांगतासुद्धा येत नाही. परंतु त्या सर्वांच्या आदि-अंती 
ब्रह्म व्यापून आहे. (१४) 
जे जे काही निर्माण होते, ते ते सर्व नाश पावते, 
पण मुळात ब्रह्म सर्वत्र संचलेले असते. ते जसेच्या तसेच 
असते. त्यात बदल होत नाही. (१५) 
घट निर्माण होण्यापूर्वी आकाश असतेच. घट 
निर्माण झाल्यावर त्या घटामध्येही आकाश भासू लागते, 
पण नंतर घट फुटला तरी आकाश जसेच्या तसेच असते. 
त्याचा नाश होत नाही. (१६) 
तसेच परब्रह्म केवळ अचळ आणि अढळ असते. 
सर्व चराचर त्यात होत-जात असते. (१७) 
जे जे काही निर्माण होते, ते आधीच ब्रह्माने व्यापलेले 
असते. त्या निर्माण झालेल्या सर्वांचा नाश झाला तरी ब्रह्म 
अविनाशी असल्याने जसेच्या तसेच राहते. (१८) 
असे अविनाशी जे ब्रह्म त्याचा ज्ञाते पुरुष आश्रय 
घेतात. विवेकाने सर्व तत्त्वांचे निरसन करीत गेले की, 
आपल्याला स्वस्वरूपानुभव प्राप्त होतो. (१९) 
तत्त्वांत तत्त्व मिळून तत्त्वांचे गाठोडे असा देह निर्माण 
होतो. जाणते पुरुष असतात ते एका तत्त्वाचा दुसऱ्यात 
विवेकाने लय करून आत्मज्ञान प्राप्त करून घेतात.(२०) 
देह हे तत्त्वांचे गाठोडे आहे आणि आपण त्याहून 
वेगळे आहोत हे कळून आल्यावर देहाची अहंता नष्ट होते 
आणि विवेकाच्या योगे निर्गुण ब्रह्म हेच आपले स्वरूप 
आहे हे कळले की, त्याच्याशी एकरूपता प्राप्त होते.(२१) 
विवेकाने देहाकडे पाहिले की तत्त्वात तत्त्व लय 
'पावते व आपण काही नाहीच याचा माणसाला प्रत्यय 
येतो. (२२) 
आपला आपण शोध घेऊ लागल्यावर आपले 
अस्तित्व ही मायिक गोष्ट आहे हे कळते. सर्व तत्त्वांचे 
निरसन झाल्यावर फक्त निर्गुण ब्रह्म तेवढे राहते. आपण 
ज्याला मी म्हणतो, तो राहातच नाही. (२३) 
मीपणाशिवाय निर्गुण ब्रह्म हेच आत्मनिवेदनाचे 
वर्म आहे. तत्त्वांचे संपूर्ण निरसन झाले की मी-तू पणाचा 
भ्रम नाहीसा होतो. (२४) 
शोध घेऊ लागल्यावर मी कुठे आढळतच नाही. 
निर्गुण ब्रह्म चळत नाही. पण आपण म्हणजे ते निर्गुण 
ब्रह्मच आहोत, हे सदुरूशिवाय कळत नाही. (२५) 
सारासारविचाराने मी कोण याचा शोध घेऊ 
लागल्यावर असार होते ते सर्व निघून गेले आणि सार 
उस्ले, ते म्हणजेच निर्गुण ब्रह्म. (२६) 


२१० दशक ६ 


: समास ३ 


दासबोध 





आधीं ब्रह्म निरोपिलें । तेंचि सकळांमध्यें व्यापलें। 
सकळ आवघेंचि नासलें । उस्ले तें केवळ ब्रह्म ॥ २७॥ 


होतां 


आपल्य आपणासि विचार । ठाई 


विवेकें संव्हार । तेथें निवडे सारासार। 
पडे ॥१८॥ 


आपण कल्पिले मीपण । मीपण शोधितां नुरे जाण । 
मीपण गेलियां निर्गुण । आत्मा स्वयें ॥ २९॥ 


जालियां तत्वाचें निर्शन । निर्गुण आत्मा तोचि आपण। 
कां दाखवावे मीपण । तत्वनिर्शनाउपरी ॥३०॥ 


तत्वांमध्यें मीपण गेलें । तरी निर्गुण सहजचि उरलें। 
सोहंभावें प्रत्यया आलें । आत्मनिवेदन  ॥३१॥ 


आत्मनिवेदन होतां । देवाभक्तांसी ऐक्यता। 
साचार भक्त विभक्तता । सांडूनि जाला ॥३२॥ 


निर्गुणासी नाहीं जन्ममरण । निर्गुणासी नाहीं पापपुण्य । 
निर्गुणीं अनन्य होता आपण । मुक्त जाल ॥ ३३॥ 


तत्वी वेटाळून घेतला । प्राणी संशयें गुंडाळला । 
आपणासी आपण भुलला । कोहं म्हणे ॥ ३४॥ 


तत्वीं गुंतला म्हणे कोहं । विवेक पाहातां म्हणे सोहं। 
अनन्य होतां अहं सोहं । मावळलीं ॥ ३५॥ 


याउपरी उर्वरित । तेंचि स्वरूप संत। 
देही. असोनि देहातीत । जाणिजे ऐसा ॥३६॥ 


संदेहवृत्ति ते न भंगे । म्हणोनि बोलिलेंचि बोलावें लागे । 
आम्हासी हें घडलें प्रसंगें । श्रोतीं क्ष्मा करावें ॥ ३७॥ 





आधी ब्रह्माचे जे वर्णन केले आहे, तेच सर्वामध्ये 
व्यापून राहिले आहे आणि सर्व जे निर्माण झाले होते, ते 
नाश पावले आणि जे उरले ते केवळ ब्रह्मच होय. (२७) 
विवेकाने पांचभौतिक सृष्टीसंबंधी सारासारविचार 
केला की आपण कोण याची जाणीव आपल्याला होऊ 
लागते. (२८) 
आपण देह म्हणजे मी अशी कल्पना केली होती. 
'पण आपण आपला शोध घेऊ लागलो को आपण म्हणजे 
देह नव्हे हे कळते. याप्रमाणे शोध करता करता मी म्हणजे 
मन नव्हे, बुद्धी नव्हे, असे करता करता मी च शिल्लक 
राहत नाही, मी जाऊन फक्त निर्गुण आत्मा तेवढा उरतो व 
तोच आपण असा अनुभव येतो. (२९) 
तत्त्वांचे निरसन झाले की निर्गुण आत्मा तोच आपण 
असा अनुभव येतो. म्हणून तत्त्वनिरसनानंतर मीपणा 
दाखविणार तरी कसा? 
तत्त्वांमध्ये मी पण म्हणजे मी देह हे नाहीसे होऊन 
केवळ निर्गुण ब्रह्म तेवढेच साहजिक शिल्लक उरते. तोच 
मी म्हणजे सोहंभावाने तसा अनुभव आल्याने सहजच 
आत्मनिवेदन घडते. (३१) 
आत्मनिवेदन होताच देवाची-भक्ताची ऐक्यता झाली 
आणि विभक्तता जाऊन तो खराखुर भक्‍त बनला. (३२) 
निर्गुणाला जन्ममरण नाही, निर्गुणाला पाप-पुण्य नाही. 
त्यामुळे निर्गुणाशी एकरूप होताच तो मुक्‍त होतो. (३३) 
जीव विनाशी तत्त्वांनी वेढलेला असतो, त्यामुळे 
तो संशयात गुरफटून जातो आणि म्हणून त्याला आपल्या 
स्वरूपाचा विसर पडून तो को5हं म्हणजे मी कोण असे 
म्हणू लागतो. (३४) 
तत्त्वांत ज्या वेळी गुंतलेला असतो तेव्हा ' को5हं' 
म्हणजे 'मी कोण' असे म्हणतो व विवेक उत्पन्न झाला 
कौ 'सो5हं' म्हणजे “मी तोच' असे म्हणू लागतो आणि 
स्वस्वरूपानुभवाने जीव-ब्रहमौक्य झाले म्हणजे तो अनन्य 
झाला को ' अहम्‌' आणि *सो$5हं' दोन्ही मावळतात. (३५) 
यानंतर जे शेष राहते तेच नित्य त्रिकाला- 
बाधित आत्म-स्वरूप होय. देही असून मग तो याप्रकारे 
देहातीत होतो. (३६) 
संदेह वृत्ती लवकर नष्ट होत नाही. म्हणून पूर्वी 
बोललेलेच परत बोलावे लागते, म्हणून श्रोत्यांनी क्षमा 
करावी. (२७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मायोद्धवनाम' समास तिसरा समाप्त. 


() (.) 


दासबोध 


दशक ६ : 


दशक ६ : 


समास ४ २१९ 


समास ४ 


ब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


कृतायुग संत्रा लक्ष अग्विस सहस्र । त्रेतायुग बाग लक्ष शाहमणौ सत्र । 
द्वापार आठ लक्ष चौसष्टी सहस्र । आतां कलयुग ऐका॥ १॥ 


कल्युग च्यारि लक्ष बतीस सहस्र । 
च्यतुरयुगे त्रेताळिस लक्ष बीस सहस्र । 
ऐसीं च्यतुर्युगे॑ सहस्त्र । तो ब्रह्मयाचा येक दिवस ॥ २॥ 


ऐसे ब्रह्मे सहस्त्र देखा । तेव्हां विष्णूची येक घटिका । 
विष्णु सहस्त्र होतां ऐका । पळ येक ईश्वराचें॥ ३॥ 


ईश्वर जाये सहस्त्र वेळ। तें शक्‍्तीचें अर्ध पळ। 
ऐसीसंख्या बोलिली सकळ । शास्त्रांतरीं ॥४॥ 


श्लोक 


चतुर्युगसहस्त्राणि दिनमेक॑ पितामहम्‌ 
पितामहसहस्त्राणि विष्णोर्घटिकमेव च॥१॥ 
विष्णोरेकसहस््राणि पल्मेकं महेश्वरम्‌ । 
महेश्वस्सहस्राणि शक्‍्तेरध॑पलं भवेत ॥ २॥ 


ऐशा अनंत शक्‍ती होती । अनंत रचना होति जाती । 
तरी अखंड खंडेना स्थिती । परब्रह्माची ॥५॥ 


परब्नह्मासी कैंची स्थिती । परी हे बोलावयाची रिती। 
बेदश्रुती नेति नेति । पस्त्रह्मी ॥६॥ 


च्यारि सहस्त्र सातसें साठीं । इतुकी कलयुगाची राहाटी । 
उरल्या कल्युगाची गोष्टी ऐसी असे ॥७॥ 


च्यारिलक्ष सत्ताविस सहत्त । दोनिसें चाळीस संवछर। 
पुढेंअन्योबिण्य वर्णसंकर । होणारा आहे. ॥८॥ 


ऐसें रचलें सचराचर । येथें येकाहूनि येक थोर। 
पाहतां येथीचा विचार। अंत न लगे ॥९॥ 


येक म्हणती विष्णु थोर। येक म्हणती रुद्र थोर। 
येक म्हणती शक्ति थोर। सकळांमध्यें  ॥ १०॥ 





कृतयुग सतरा लक्ष अठ्ठवीस हजार वर्षांचे, त्रेतायुग 
बारा लक्ष शहाण्णव हजार वर्षांचे, द्वापरयुग आठ लक्ष 
चौसष्ट हजार वर्षांचे असते. आता कलियुगासंबंधी 
ऐका. (१) 


कलियुग चार लक्ष बत्तीस हजार वर्षांचे असते. 
चारी युगे मिळून कालगणना त्रेचाळीस लक्ष वीस हजार 
वर्षे होते. अशी चार युगे हजार वेळा झाली को, 
ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. (र) 


अशी ब्रह्मदेवाची हजार वर्षे म्हणजे विष्णूची 
एक घटका होते. विष्णूची हजार वर्षे म्हणजे ईश्वराचे 
एक पळ होते. (३) 


ईश्वराची हजार वर्षे म्हणजे शक्तीचे अर्ध पळ होते. 
शास्त्रांमध्ये याप्रकारे कालगणना सांगितली आहे. (४) 


अशा अनंत शक्‍ती असतात आणि अनंत ब्रह्मांडरचना 
होतात आणि जातात. पण परब्रह्माची अखंड स्थिती 
कधी खंडित होत नाही. (५) 


परत्रह्माची कसली आली आहे स्थिती? पण ही 
बोलण्याची एक रीत आहे. वेद आणि श्रुतीही नेति 
नेति म्हणून परब्रह्माचे वर्णन करतात. (६) 


चार हजार सातशे साठ वर्षे इतका काळ चालू 
कलियुगातील गेला आहे. (म्हणजे शके १५८१ मध्ये 
श्रीदासबोधरचना झाली असावी.) उस्लेल्या कलियुगाच्या 
काळासंबंधीचा विचार आता ऐका. (७) 


कलियुगाची चार लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे 
चाळीस वर्षे अद्यापि शिल्लक आहेत. यापुढे येणाऱ्या 
काळात एकमेकांत वर्णसंकर होणार आहे. (८) 


याप्रमाणे सर्व चराचराची रचना झाली आहे. येथे 
एकाहून एक श्रेष्ठ आहेत. येथला विचार हा असा पाहू 
लागले असता त्याचा अंत लागत नाही. (९) 


'एक म्हणतात, विष्णू थोर आहे. कुणी म्हणतात 
रुद्र थोर आहे, तर कुणी म्हणतात, सगळ्यांच्या मध्ये 
शक्‍ती थोर आहे. (१०) 


२१२ 


ऐसें आपुल्गलेपरी बोलती । परंतु अवघेचि नासेल कल्पांती । 
यदृष्टे तं नष्ट हे श्रुती । बोलतसे ॥११॥ 
आपुलाली उपासना । अभिमान लागला जना| 
याचा निश्चयो निवडेना । साधुविण ॥१२॥ 


साधु निश्चय करिती येक । आत्मा सर्वत्र व्यापक । 
येर हें अवघेचि माईक । सचराचर ॥१३॥ 


चित्रीं लिहिली सेना । त्यांत कोण थोरकोण साना । 
हें तुम्ही विचाराना । आपुले ठाई ॥ १४॥ 
स्वप्नीं उदंड देखिले । ल्हानथोरहे  कल्पिलें। 
परंतु जागें जाल्यां जालें । कैसे पाहा ॥ १५॥ 
पाहातां जागृतीचा विचार । कोण ल्मरहान कोण थोर। 
जाल अवघाचि विस्तार । स्वणणरचनेचा ॥ १६॥ 


अवघाचि माईक विचार । कैंचें लाहान कैंचें थोर। 
लाहानथोराचा निर्धार । जाणती ज्ञानी ॥१७॥ 


जो जन्मासी येऊन गेल्ा । तो मी थोर म्हणतांच मेल्या । 
परी याचा विचार पाहिला । पाहिजे श्रेष्ठी ॥१८॥ 
जयांसि जालें आत्मज्ञान । तेचि थोर माहाजन। 
बेद ॒ शास्त्रे पुराण । साधु संत बोलिले॥ १९॥ 
एवं सकळांमध्ये थोर। तो येकची परमेश्वर। 
तयांमधें हरिहर । होति जाती. ॥२०॥ 
तो निर्गुण निराकार । तेथें नाहीं उत्पत्ती विस्तार । 
स्थानमानाचा विचार । ऐलिकडे ॥२१॥ 
नांवरूप स्थानमान । हा तों आवघाचि अनुमान । 
तथापी होईल निदान । ब्रह्मप्रळई ॥२२॥ 
_ ब्रहा प्रळयावेगळें । ब्रह्म  नावरूपानिरळें। 
ब्रह्म कोणी येकाकाळें । जैसें तैसे ॥२३॥ 


करिती  ब्रह्मनिरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण । 
तेचि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद ॥ २४॥ 


दशक ६ : 





समास ४ दासबोध 
असे आपापल्या परीने म्हणतात. परंतु कल्पान्ती सर्वच 
नाश पावते. यद्‌ दृष्टं तन्‌ नष्टम्‌ असे श्रुती सांगते. (११) 
सर्व लोकांना आपापल्या उपासनेचा अभिमान असतो. 
साधृुंशिवाय या विषयींचा निर्णय होऊ शकत नाही.(१२) 
अवघे चराचर हे मायिक आहे. आत्माच एक 
सर्वव्यापक आहे, असा निश्चय साधू करतात. (१३) 
सैन्याचे चित्र रेखाटलेले आहे, तर त्यात कोण थोर 
आणि कोण लहान याचा तुम्ही आपल्याशीच विचार 
करावा. (१४) 
स्वप्नात अनेक दृश्ये पाहिली. त्यात कुणी लहान, 
कुणी थोर अशी कल्पनाही केली. पण जागे झाल्यावर 
काय होते, याचा जरा विचार करा. (१५) 
जागृत झाल्यावर विचार केला की, कळून येते की, 
तेथे कुणी लहान नसतो किंवा कुणी थोरही नसतो. स्वत:च्या 
कल्पनेमुळे सगळा स्वप्नविस्तार दिसत असतो. (१६) 
कुणाला थोर ठरवायचे किंवा लहान म्हणायचे हा 
सगळा मायेचा प्रभाव असतो. ज्ञानी लोक असतात तेच 
'लहानथोराचा निर्णय करू शकतात. (१७) 
जो जन्मास येऊन स्वत:ला थोर समजतो, तो जिवंत 
असून मेल्यासारखाच समजावा. श्रेष्ठ पुरुषांनी याचा विचार 
केला पाहिजे. (१८) 
ज्याला आत्मज्ञान झाले असेल तोच खरा थोर महात्मा 
होय. वेद, शास्त्रे, पुरणे व साधू-संतांचे असे मत आहे. (१९) 
थोडक्यात असे म्हणता येईल की, एक परमेश्वरच 
सर्वांत थोर आहे. हरिहर इत्यादी त्याच्याच ठिकाणी उत्पन्न 
होतात आणि लय पावतात. (२०) 
तो परमेश्वर खरे तर निर्गुण-निराकार आहे. त्याचे 
ठिकाणी उत्पत्ती, विस्तार वगैरे काहीच नाही. स्थलकालाचा, 
आकाराचा विचार अगदी अलीकडचा आहे. (२९) 
नाम, रूप, स्थल, आकार, काल ह्या सर्व 
अनुमानाच्या गोष्टी असतात. ब्रह्मप्रलयाच्या वेळी याचा 
निश्चित निर्णय होईल. (२२) 
ब्रह्म हे नामरूपाहून निराळे, प्रलयावेगळे असते. 
कुठल्याही काळी ब्रह्म जसेच्या तसेच असते. (२३) 
जे ब्रह्मनिरूपण करतात, संपूर्ण ब्रह्माला ऐक्यरूपे, 
अनुभवरूपाने जाणतात, त्या ब्रह्मज्ञानी पुरुषांनाच ब्राह्मण 
समजावे. (२४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' ब्रह्मनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


-३) 


दासबोध 


दशक ६ : 


दशक ६ : समास ५ 


२१३ 


समास ५ 


मायाबन्रह्मननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोते पुसती ऐसें । माया ब्रह्म तें कैसें। 
श्रोत्यां वक्तयांच्या मिसें । निर्पण ऐका ॥१॥ 


ब्रह्म निर्गुण निराकार । माया सगुण साकार 
ब्रह्मासि नाही. पारावार । मायेसि आहे. ॥२॥ 


ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । माया चंचळ चपळ 
ब्रह्म निरोपाधी केवळ । माया उपाधिरूपी॥ ३॥ 


माया दिसे ब्रह्म दिसेना । माया भासे ब्रह्म भासेना । 
माया नासे ब्रह्म नासेना । कल्पांतकाळीं ॥४॥ 


माया रचे ब्रह्म रचेना । माया खचे ब्रह्म खचेना। 
माया रुचे ब्रह्म रुचेना । अज्ञानासी ॥५॥ 


माया उपजे ब्रह्म उपजेना । माया मरे ब्रह्म मरेना। 
माया धरे ब्रह्म धरेना । धारणेसी ॥६॥ 


माया फुटे ब्रह्म फुटेना । माया तुटे ब्रह्म तुटेना । 
माया विटे ब्रह्म विटेना । अविनाश तें. ॥७॥ 


माया विकारी ब्रह्म निर्विकारी । माया सर्व करी ब्रह्म कांहींच न करी । 
माया नाना रूपें धरी ।ब्रह्म तें अरूप ॥८॥ 


माया पंचभूतिक अनेक । ब्रह्म तें शाश्वत येक। 
मायाब्रह्मांचा विवेक । विवेकी जाणती ॥९॥ 


माया लाहान ब्रह्म थोर। माया असार ब्रह्म सार। 
माया  आर्ते पार ब्रह्मासी नाहीं. ॥१०॥ 


सकळ माया विस्तारली । ब्रहस्थिति अछ्यादिली। 
परी ते निवडूनि घेतली । साधुजनीं ॥११॥ 


गोंडाळ सांडून नीर घेइजे । नीर सांडूनि क्षीर सेविजे । 
माया सांडूनि अनुभविजे । ब्रह्म तैसें ॥१२॥ 


ब्रह्म आकाशाऐसें निवळ । माया वबसुंधग डहुळ। 
ब्रह्म सूक्ष्म केवळ माया स्थूळरूपी ॥१३॥ 





श्रोते विचारतात की, माया कशी असते ? ब्रह्म कसे 
असते ? श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्रोते-वक्‍्त्यांच्या संवादाच्या 
निमित्ताने निरूपण ऐकावे. (१) 
ब्रह्म हे निर्गुण निराकार आहे, तर माया ही सगुण साकार 
आहे. ब्रह्माला मर्यादा, अंत नाही. मायेला अंत आहे. (२) 
ब्रह्म निर्मळ, निश्चळ आहे, तर माया चंचळ असून 
चपळ आहे. ब्रह्म केवळ निरुपाधिक आहे, तर माया 
उपाधिरूप आहे. (३) 
माया दिसते, ब्रह्म दिसत नाही. माया भासते, ब्रह्म 
भासत नाही. माया नाश पावते, ब्रह्म कल्पान्ताचे वेळीही 
नाश पावत नाही. (४) 
माया रचली जाते, ब्रह्म रचले जाऊ शकत नाही. 
माया नष्ट होते. ब्रह्म नाश पावत नाही. अज्ञानी माणसाला 
माया गोड वाटते, त्याला ब्रह्म रुचत नाही. (५) 
माया उपजते, ब्रह्म उपजत नाही. माया मरते, ब्रह्म 
मरत नाही. मायेची धारणा करता येते, ब्रह्माची धारणा 
करता येत नाही. (६) 
माया फुटते. ब्रह्म फुटत नाही. माया तुटते, ब्रह्म 
तुटत नाही. माया विटते, ब्रह्म अविनाशी असल्याने ते 
विटत नाही. (७) 
माया विकारी आहे, तर ब्रह्म निर्विकारी आहे. मायाच 
सर्व काही करते. ब्रह्म काहीच करत नाही. माया नाना रूपे 
धारण करते, तर ब्रह्म हे अरूप आहे. (८) 
माया पांचभौतिक असून अनेक रूपे धारण करते 
व अशाश्वत असते. तर ब्रह्म एकच असून ते शाश्वत असते. 
विवेकी लोकच मायाब्रह्माचा विवेक जाणतात. (९) 
माया लहान आहे, तर ब्रह्म थोर आहे. माया असार 
तर ब्रह्म सार आहे. माया अलीकडे आहे, तर ब्रह्माला 
शेवटच नाही. (१०) 
माया विस्तार पावल्यामुळे तिने ब्रह्माला झाकून यकले 
आहे. संत असतात, ते त्या झाकल्या गेलेल्या ब्रह्मस्थितीला 
निवडून घेतात. (११) 
शेवाळ दूर सारून पाणी घ्यावे किंवा नीरक्षीरमिश्रणातून 
नीर सांडून दूध सेवन करावे. तसे माया सांडून ब्रह्म अनुभवावे 
लागते. (१२) 
ब्रह्म आकाशासारखे निर्मळ आहे. माया वसुंधरेसारखी 
गढूळ असते. ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म तर माया स्थूलरूप 
असते. (१३) 


२्श्ड दशक ६ : 


ब्रह्म तें अप्रत्यक्ष असे । माया ते प्रत्यक्ष दिसे। 
ब्रह्म ते समचि असे । माया ते विषमरूपी॥ १४॥ 


माया लक्ष ब्रह्म अलक्ष । माया साक्ष ब्रह्म असाक्ष । 
मायेमध्यें दोनि पक्ष । ब्रह्मी पक्षचि नाहीं॥ १५॥ 


माया पूर्वपक्ष ब्रह्मसिद्धांत। माया असंत ब्रह्म संत। 
ब्रह्मासि नाहीं करणें हेत । मायेसि आहे ॥ १६॥ 


ब्रह्मा अखंड घनदाट । माया पंचभूतिक पोचट! 
ब्रह्म तें निरंतर निघोट । माया ते जुनी जर्जरी॥ १७॥ 


माया घडे ब्रह्म घडेना । माया पडे ब्रह्म पडेना । 
माया विघडे ब्रह्मविघडेना । जैसे तैसे ॥१८॥ 


ब्रह्म असतचि असे । माया निरसितांच निरसे। 
ब्रह्मस कल्पांत नसे । मायेसि आहे ॥१९॥ 


माया कठिण ब्रह्मकोमळ । माया अल्प ब्रह्म विशाळ। 
माया नासे सर्वकाळ । ब्रहाचि असे ॥२०॥ 


वस्तु नव्हे बोलिजे ऐसी । माया जैसी बोलिजे तैसी । 
काळ पावेना वस्तुसी । मायेसी झडपी ॥ २१॥ 


नाना रूप नाना रंग । तितुका मायेचा प्रसंग । 
माया भंगे ब्रह्म अभंग । जैसें तैसें ॥२२॥ 


आतां असो हा विस्तार । चालत जातें सचराचर। 
तितुकी माया परमेश्वर । सबाह्यअभ्यंतरी ॥ २३॥ 


निराळा । 
॥२४॥ 


सकळ उपाधीवेगळा। तो परमात्मा 
जळीं असोनि नातळे जळा । आकाश जेसें 


मायाब्रह्माचें 
संतांस गेलियां 


अरे या संतांचा महिमा । बोलावया नाहीं सीमा । 
जयांचेनि जगदात्मा । अंतरच होये ॥२६॥ 


विवरण । करितां चुके जन्ममरण। 
शरण । मोक्ष लाभे ॥ २५॥ 





समास ५ दासबोध 
ब्रह्म अप्रत्यक्ष असते, माया प्रत्यक्ष दिसून येते. 
ब्रह्म समच असते, तर माया विषमरूपी असते.( १४) 


माया लक्ष्य आहे, तर ब्रह्म अलक्ष्य आहे. माया 
साक्ष्य आहे, तर ब्रह्म असाक्ष्य आहे. मायेमध्ये मी व 
तू असे दोन पक्ष आहेत, तर ब्रह्म हे अपक्ष आहे.(१५) 
माया पूर्वपक्ष म्हणजे मिथ्या आहे, तर ब्रह्म सिद्धांत 
आहे. माया अनित्य आहे, तर ब्रह्म नित्य आहे. ब्रह्माला हेतू 
नाही, कर्म नाही, तर माया हेतुयुक्‍त व कर्ममय आहे.(१६) 


ब्रह्म अखंड ओतप्रोत आहे, तर माया पांचभौतिक 
आणि पोकळ आहे. ब्रह्म हे निरंतर परिपूर्ण आहे तर 
माया जुनी, जर्जर आहे. (१७) 
माया घडवली जाते, ते घडवले जात नाही. माया 
पडते, ब्रह्म पडत नाही. माया बाधित होते, ब्रह्म बाधित 
होत नाही. ते जसेच्या तसेच असते. (१८) 


ब्रह्म नेहमीच असते. मायेचे निरसन केले असता 
ती नाहीशी होते. ब्रह्माला कल्पान्त नाही, मायेला 
कल्पान्त आहे. (१९) 


माया कठीण तर ब्रह्म अत्यंत कोमल, माया अल्प 
तर ब्रह्म विशाल आहे. माया नाशिवंत आहे, तर ब्रह्म 
सर्वकाळ असते. (२०) 


ब्रह्म हे वाणीने वर्णन करता येण्याजोगे नाही, तर 
मायेचे जसे वर्णन करावे तशी ती असते. काळ मायेवर 
झडप घालतो, तर तो ब्रह्मास स्पर्शही करू शकत नाही.(२१) 
नाना रूपे, नाना रंग हा सर्व मायेचा विलास आहे. 
माया नष्ट होते, ब्रह्म हे जसेच्या तसे अभंग राहते.(२२) 
असो. आता हा विस्तार पुरे झाला. या जगात जे 
काही चराचर निर्माण होते व नष्ट होते तितकी सर्व माया 
आहे. परमेश्वर हा सबाह्य अभ्यंतरी व्यापून असतो.(२३) 
जळात असूनही आकाश जसे जळाला स्पर्शतही 
नाही, तसे सबाह्य अभ्यंतरी असूनही परमात्मा हा सर्व 
उपाधींपासून निराळा असतो. (२४) 
मायाब्रह्माचे विवरण केल्याने जन्ममरणाच्या चक्रातून 
सुटका होते. संतांना शरण गेले की, मोक्ष लाभतो.(२५) 
ज्यांच्यामुळे प्रत्यक्ष जगदात्मा हृदयीच प्रकट होतो, 
त्या संतांचा महिमा अपार आणि अवर्णनीय आहे. (२६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मायाब्रह्मनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


.] (3) 


दासबोध 


दशक ६ : 


दशक ६ : 


समास ६ २१५ 


समास ६ 


सृष्टिकथन 


॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे । तेथें सृष्टि मुळींच नसे। 
आतां सृष्टि दिसत असे । तें सत्य किं मिथ्या॥ १॥ 


तुम्ही सर्वज्ञ गोसांवी । माझी आशंका फेडावी। 
ऐसा श्रोता विनवी । वक्‍्तयासी ॥२॥ 


आतां ऐका प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें तत्पर । 
वक्ता सर्वज्ञ उदार । बोलता जाला ॥३॥ 


जीवभूतः सनातन । ऐसें गीतेचे बचन। 
येणे वाक्यें सत्यपण । सृष्टीस आलें. ॥४॥ 


यद्दृष्ट॑ तत्नष्ट॑ येणें । वाक्‍य सृष्टी मिथ्यापणें। 
सत्य मिथ्या ऐसें कोणें । निवडावें ॥५॥ 


सत्य म्हणों तरी नासे । मिथ्या म्हणों तरी दिसे। 


आतां जैसें आहे तैसें । बोलिजेल ॥६॥ 
सृष्टीमध्यें बहुजन । अज्ञान आणी स्ञान। 
म्हणौनियां समाधान । होत नाहीं. ॥७॥ 
ऐका अज्ञानाचे मत। सृष्टि आहे ते शाश्रवत। 
देव धर्म तीर्थ व्रत । सत्यचे आहे ॥८॥ 
बोळे सर्वज्ञाचा राजा । मूर्खस्य  प्रतिमापूजा । 
ब्रह्मप्रळयाच्या पैजा । घालू पाहे ॥९॥ 


तंव बोले तो अज्ञान । तरी कां करिसी संध्यास्त्रान | 
गुरुभजन  तीर्थाटण । कासया फिरावें ॥ १०॥ 


श्लोक 
तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्मवृंदं 
वृंदे वृंदे तत्त्वचिंतानुवाद: । 
बादे वादे जायते तत्त्वबोध: 
बोधे बोधे भासते चंद्रचूड: ॥ 
उपासन। 
॥११॥ 


वचन । सद्गुरूचें 
। बोलिलें हेरे 


चंद्रचूडाचें 
गुरुगीतानिरूपण 





सृष्टी निर्माण होण्यापूर्वी ब्रह्म असते. त्यावेळी 
सृष्टीचा मागमूसही नसतो. आता सृष्टी दिसते आहे, मग 
ती सत्य आहे की मिथ्या आहे. (१) 
आपण सर्वज्ञ आहात, स्वामी आहात, तेव्हा माझ्या 
या शंकेचे निरसन करावे, अशी श्रोत्याने वक्‍्त्याला 
विनंती केली. (२) 
त्यावर सर्वज्ञ आणि उदार वक्ता म्हणाला की, 
कथेला तत्पर होऊन, सावध होऊन या प्रश्‍नाचे उत्तर 
आता ऐका. (३) 
*जीवभूत: सनातन: ' असे गीतेचे वचन आहे. या 
वाक्‍्यामुळे सृष्टीला सत्यत्व प्राप्त झाले आहे. . (४) 
* यद्‌ दृष्ट तन्नष्टं' असेही शास्त्रवचन आहे. त्यायोगे 
सृष्टी मिथ्या आहे असे ठसते. तेव्हा सृष्टी सत्य आहे की 
मिथ्या आहे याचा निवाडा कोणी करावा? (५) 
सृष्टीला सत्य म्हणावे तर तिचा नाश होतो आणि 
मिथ्या आहे असे म्हणावे तर ती दिसते. म्हणून आता 
ती जशी आहे तशी सांगतो. (६) 
या सृष्टीमध्ये अनेक लोक आहेत. त्यांतील काही 
सज्ञान आहेत, तर काही अज्ञान आहेत. म्हणून त्यांच्या 
मतांमध्ये भेद असतो व त्यामुळे समाधान होत नाही.(७) 
अज्ञानी लोकांचे काय मत आहे ते ऐका. ते 
म्हणतात की, सृष्टी शाश्वत आहे. देव, धर्म, तीर्थ, व्रत 
इत्यादी सर्व सत्यच आहे. (८) 
त्यावर सर्वज्ञांचा राजा म्हणतो की, 'मूर्खस्य प्रतिमापूजा' 
म्हणजे मूर्ख आणि अज्ञानी असतात त्यांच्यासाठी मूर्तिपूजा 
असते. सृष्टीचा प्रलय झाला तरी जे उस्ते ते ब्रह्म होय, 
असे स्वानुभवाने तो पैजेवर म्हणू लागतो. (९) 
मग त्यावर अज्ञानी मनुष्य म्हणतो की, असे 
जर आहे, तर तू संध्यास्त्रान, गुरुभजन, तीर्थाटन करीत 
कशाला फिरतोस? (१०) 
अर्थ--निरनिराळ्या तीर्थांमध्ये पवित्र ब्राह्मणांचे 
समुदाय असतात. त्यांत तत्त्वज्ञानाची चर्चा चालते. त्या 
चर्चेतून तत्त्ववोध होतो, ज्ञानाचा निश्चय होतो. त्या 
निश्चयातून शंकरांचे ज्ञान प्राप्त होते. 
ज्ञानी उत्तर देत आहे की, गुरुगीतेच्या निरूपणात 
शंकराचे वचन आहे की, सदुरूची उपासना करावी. (११) 


२१६ 


गुरूसि कैसें भजावें । आधीं तयासि वोळखावे । 
त्याचें समाधान घ्यावें । विवेकें स्वयें ॥१२॥ 


दशक ६ : 


श्लोक 

ब्रह्मानंद॑ परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति 

दृंद्वातीत॑ गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि॥ १॥ 
गुरुगीतेचें वचन । ऐसें सद्गुरूचें ध्यान। 
तेथें  सृष्टिमिथ्याभान । उेळ केंचें ॥१३॥ 
ऐसा सज्ञान बोलिल् । सद्गुरु तो बोळखिला। 
सृष्टि मिथ्या ऐसा केला । निश्चितार्थ ॥ १४॥ 
श्रोता ऐसें न मनी कदा । आधीक उठिल्म वेवादा। 
म्हणे कैसा रे गोविंदा । अज्ञान म्हणतोसी ॥ १५॥ 
जीवभूत: सनातन: । ऐसें गीतेचे वचन। 
तयासि तूं अज्ञान । म्हणतोसि कैसा ॥ १६॥ 
ऐसा श्रोता आक्षेप करी । विषाद मानिला अंतरीं । 
याचें प्रत्योत्तर चतुरीं । सावध परिसावें ॥ १७॥ 


गीतेस बोलिल् गोविंद । त्याचा न कळे तुज भेद। 
म्हणौनियां वेर्थ खेद । बाहातोसी ॥१८॥ 


श्लोक 
अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां 
माझी विभूति पिंपळ । म्हणौनि बोलिला गोपाळ। 





वृक्ष तोडितां तत्काळ । तुटत आहे ॥ १९॥ 
श्लोक 
नैनं ठिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ १॥ 
शस्त्रांचेनि तुटेना । अग्निचेिनिे  जळेना। 
उदकामध्यें कालवेना । स्वरूप माझें ॥२०॥ 


पिंपळ तुटे शस्त्राने । पिंपळ जळे पावकानें। 
पिंपळ कालवे उदकानें । नाशिवंत ॥२१॥ 





समास ६ दासबोध 
सदुरूची उपासना, भजन कसे करावे ? तर प्रथम 
सदुरूला ओळखावे व मग त्यांनी स्वात्मानुभवाने 
जे समाधान प्राप्त केलेले असते ते आपण स्वतःही 
विवेकाच्या योगे प्राप्त करून घ्यावे. (१२) 
अर्थ--सदुरू ब्रह्मानंदस्वरूपच असतात. ते परम 
सुख देतात. ते केवळ ज्ञानमूर्तीच असतात. ते दृंद्वातीत 
असतात. ते आकाशासारखे असतात. ते ' तत्त्वमसि' 
याचा साक्षात्‌ अनुभव घेतलेले असतात. ते एकरूप, 
नित्य, निर्मल, पवित्र आणि अचल असतात. सर्वांच्या 
हृदयात साक्षीरूपाने राहतात व भावातीत, त्रिगुणरहित 
असतात. अशा सदुरूंना मी नमस्कार करतो. 
हे गुरुगीतेतील वचन असून त्यात याप्रमाणे सदुरूंचे 
ध्यान वर्णिले आहे. अशा प्रकारे सदुरूंचे ध्यान केले असता 
सृष्टी मिथ्या आहे हे भान तरी कसे उरणार? (१३) 
सज्ञानाने याप्रमाणे उत्तर दिले. त्याने सदुरूचे 
स्वरूप जाणले आणि सृष्टी मिथ्या आहे असा निश्चित 
अर्थ केला. (१४) 
श्रोत्याला हे वचन मान्य होईना. तो वादविवादास 
अधिकच प्रवृत्त झाला आणि म्हणू लागला को, श्रीकृष्णाला 
तू अज्ञानी कसा रे म्हणतोस ? (१५) 
*जीवभूत: सनातन: ' असे गीतेचे वचन आणि 
गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णांनी सांगितली आहे, त्यांना तू 
अज्ञानी कसा म्हणतोस ? (१६) 
श्रोत्याने असा आक्षेप घेतला व तो मनामध्ये दुःख 
करू लागला. आता चतुर श्रोत्यांनी या आक्षेपाचे उत्तर 
सावध होऊन ऐकावे. (१७) 
गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने जे काही सांगितले, त्याचा 
अर्थ तुला कळला नाही, म्हणून तू उगीचच दुःख करीत 
आहेस. (१८) 
गीतेत श्रीकृष्णांनी म्हटले आहे की, 'सर्व वृक्षांत 
पिंपळ' ही माझी विभूती आहे. पण पिंपळ तोडला तर 
तो तत्काळ तुटतो. (१९) 
अर्थ--याला शस्त्रे तोडू शकत नाहीत, अग्नी 
जाळीत नाही, पाणी भिजवू शकत नाही, आणि वायू 
याला सुकवू शकत नाही. (१) 
श्रीकृष्ण सांगतात की, माझे स्वरूप असे आहे 
कौ, ते शस्त्राने तुटत नाही, अग्नी त्याला जाळू शकत 
नाही. पाण्याने ते कालवता येत नाही. (२०) 
पिंपळ तर शस्त्राने तुटतो, अग्नीने जळतो, पिंपळ 
पाण्याने कालवता येतो, तो नाशिवंत असतो. (२१) 


दासबोध दशक ६ : 


तुटे जळे बुडे उडे। आतां ऐक्य कैसें घडे। 
म्हणोनि हें उडेडे। सद्गुरुमुखे॑ ॥२२॥ 
इंद्रियाणां मनश्वास्मि । कृष्ण म्हणे मन तो मी। 
तरी कां आवरावी उर्मी । चंचळ मनाची ॥२३॥ 


ऐसें कृष्ण कां बोलिला । साधनमार्गी दाखविला। 
खडे मांडूनि सिकविल्म । वोनामा जेवी ॥ २४॥ 


ऐसा आहे वाक्‍्यभेद । सर्व जाणे तो गोबिंद। 
देहबुद्धीचा वेवाद । कामा नये ॥ २५॥ 


वेद शास्त्र श्रुति स्मृती । तेथे वाक्यभेद पडती। 
ते सर्वहि निवडती । सद्गुरूचेनि वचनें॥ २६॥ 
बेदशास्त्रांचें भांडण । शस्त्रें तोडी ऐसा कोण। 
हें निवडेना साधुविण । कदा कल्पांती ॥२७॥ 


पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत । शास्त्री बोलिला संकेत । 
याचा होये निश्चितार्थ । साधुमुखें ॥२८॥ 


येरवी वादाची उत्तरें। येकाहूनि येक थोरें। 
बोलों जातां अपारें । वेदशास्त्रीं ॥२९॥ 


म्हणोनि बादवेवाद । सांडून कीजे संवाद । 
तेणें होये ब्रह्मानंद । स्वानुभवें ॥३०॥ 
येके कल्पनेचे पोटीं । होति जाती अनंत सृष्टी। 
तया सृष्टीची गोष्टी। साच केवी ॥३१॥ 
कल्पनेचा केल देव । तेथें जाला दुढभाव। 
देवालागीं येतां खेब । भक्त दुःखें दु:खवला॥ ३२॥ 
पाषाणाचा देव केल्म । येके दिवसीं भंगोन गेला । 
तेणें भक्‍त दुखवल्म । रडे पडे आक्रंदे ॥३३॥ 


देव  हारपल् घरीं । येक देव नेल्या चोरीं। 
येक देव दुराचारी । फोडिला बळें ॥ ३४॥ 


येक देव जापाणिल् । एक देव उदकीं टाकिल्ा। 
येक देव नेऊनि घातल् । पायातळीं ॥३५॥ 


काय सांगों तोीर्थमहिमा । मोडूनि गेला दुरात्मा। 
थोर सत्व होतें तें मा । काय जालें कळेना ॥ ३६॥ 





समास ६ २१७ 
पिंपळ तुटतो, जळतो, बुडतो, उडतो. आता या दोन 
वाक्यांचा समन्वय कसा घालायचा ? सदुरूंच्या मुखाने 
श्रवण घडले की, मगच यावर प्रकाश पडतो. (२२) 
कृष्ण सांगतात की, * इंद्रियाणां मनश्वास्मि' म्हणजे 
मन म्हणजे मी आहे, तर मग चंचळ मनाच्या ऊर्मीला 
आवर कशाला घालायचा ? (२३) 
लोकांना साधनामार्ग दाखवावा म्हणून श्रीकृष्ण 
असे बोलले आहेत. जसे लहान मुलांना खडे मांडून 
ओनामा शिकवावा तसे हे आहे. (२४) 
त्या वाक्याचा अर्थ असा आहे. श्रीकृष्ण सर्व काही 
जाणतात, तेथे देहबुद्धीचा विवाद उपयोगी पडत नाही.( २५) 
वेद, शास्त्र, श्रुती, स्मृती यांतील वचनांमध्ये 
विरोधाभास वाटतो, पण श्रीसदुरूच्या वचनाने सर्वांचा 
समन्वय कसा करावा हे कळते. (२६) 
वेद आणि शास्त्रे यांच्यातील भांडण, मतभेद 
शस्त्राने तोडता येत नाहीत. साधुपुरुषांशिवाय याचा 
निवाडा कधी कल्यांतापर्यंत होऊ शकत नाही. (२७) 
पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत हे शास्त्राचे संकेत आहेत. 
त्यांचा निश्चित अर्थ साधुपुरुषांच्या वचनानेच कळतो.( २८) 
वादामध्ये एकाहून एक वरचढ अशा शंका निघत 
असतात आणि त्यांची एकापेक्षा एक वरचढ अशी उत्तरेही 
दिली जातात. वेदशास्त्रात असे पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष इतके 
भरलेले आहेत की सांगणे कठीण. (२९) 
म्हणून वादविवाद सोडून संवाद साधावा. म्हणजे 
त्यायोगे स्वानुभवाने ब्रह्मानंद प्राप्त होतो. (३०) 
'एका कल्पनेच्या योगाने अनंत सृष्टी उत्पन्न होतात व 
नाश पावतात. अशा सृष्टींना सत्य कसे म्हणावे? (३१) 
कल्पनेने देव मानला आणि तेथे दृढभाव झाला की 
त्या देवाला अपाय होताच भक्‍त अत्यंत दु:खी होतो.(३२) 
पाषाणाचा देव केला आणि एके दिवशी तो 
भंगला. त्यामुळे त्या भक्ताला दु:ख झाले व तो रडू 
लागला. जमिनीवर पडून दु:खाने गडबडा लोळू लागला. 
मोठ्याने आक्रोश करू लागला. (३३) 
एक देव घरातच हरवला. एक देव कोणी चोरून 
नेला. एक देव कुणी दुराचारी माणसाने जबरदस्तीने 
'फोडूनच टाकला. (३४) 
एक देव भ्रष्ट केला गेला, एक देव कुणी पाण्यात 
बुडवला तर एक देव कुणी पायदळी तुडवला. (३५) 
लोक म्हणू लागले की खरोखर या तीर्थाचा किती 
महिमा होता! दुरात्म्यांनी तो नाहीसा करून टाकला 
आहे! खरोखर स्थान किती जागृत होते, पण आता ते 
सत्त्व कोठे गेले कळत नाही! (३६) 


२१८ 


दशक ६ : 


समास ६ दासबोध 





देव घडिला सोनारी । देवे बोतिल् वोतारीं। 
येक देव घडिला पाथरी । पाषाणाचा ॥३७॥ 


नर्बदागंडिकातीरीं । देवे पडिले लक्षवरी। 
त्यांची संख्या कोण करी । असंख्यात गोटे ॥३८॥ 


चक्वतीर्थी  चक्वांकित । देवे असती असंख्यात। 
नाहीं. मनीं निश्चितार्थ | येक देव ॥३९॥ 


बाण तांदळे तांब्रनाणें । स्फटिक देव्हारीं पूजणें । 
ऐसे देव कोण जाणें । खरे किं खोटे ॥४०॥ 


देव रेसिमाचा केल्य । तोहि तुटोनियां गेला । 
आतां नवा नेम धरिल्म । मृत्तिकेचा ॥४१॥ 


आमचा देव बहु सत्य । आम्हां आकांतीं पावत। 
पूर्ण करी मनोरथ । सर्वकाळ ॥ ४२॥ 
आतां याचें सत्व गेलें । प्राप्त होतें तें जालें। 
प्राप्त न वचे पालटिलें । ईश्वराचेनी ॥ ४३॥ 


धातु पाषाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ट देखा। 
तेथें देव केंचा मूर्खा | थ्रांते पडिली ॥ ४४॥ 


हे आपुली कल्पना । प्राप्ताऐसीं फळें जाणा। 
परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याचि  ॥ ४५॥ 
म्हणौनि हें मायाभ्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें। 
बेद शास्त्रे पुराणें । ऐसींच बोलती ॥ ४६॥ 
साधुसंत मानुभाव । त्यांचा ऐसाचि अनुभव। 
पंचभूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ॥४७॥ 


सृष्टीपूर्वी सृष्टि चालतां । सृष्टि अवघी संव्हारतां। 
शाश्वत देव तत्वतां । आदिअंतीं ॥ ४८॥ 


ऐसा सर्वांचा निश्चयो । येदथी नाहीं संशयो । 
बीतरेक आणि अन्बयो । कल्पनारूप ॥४९॥ 


येके कल्पनेचे पोटीं । बोलजेती अष्ट सृष्टि! 
तया सृष्टेची गोष्टी । सावध ऐका ॥५०॥ 


येकी कल्पनेची सृष्टी। दुजी शाब्दिक सृष्टी! 
तिजी प्रत्यक्ष सृष्टी । जाणती सर्ब ॥५१॥ 





एक देव सोनाराने घडवला, एक देव ओताऱ्याने 
ओतला. पाषाणाचा पाथरवटाने घडविला. (३७) 
नर्मदेच्या, गंडकीच्या तीरावर लक्षावधी देव पडलेले 
असतात. या प्रकारे अज्ञानी लोकांची स्थिती असते. देव एकच 
आहे, असा दुढ निश्चय त्यांच्या ठिकाणी नसतो.(३८-३९) 
शंकराचे बाण, शेंदूर फासलेले दगड, तांब्याची 
नाणी, स्फटिक इत्यादी नाना प्रकारचे देव देव्हाऱ्यात 
'पूजिले जातात. ते खरे की खोटे हे कोण जाणणार? (४०) 
रेशमाचा देव केला. तोही तुटून गेला, तेव्हा आता 
नवीन नेम धरला आणि मृत्तिकेच्या देवाची पूजा सुरू 
केली. (४१) 
त्या त्या देवाचे भक्‍त म्हणतात की, आमचा देवच 
खरा आहे. आम्हांला संकटाच्या वेळी पावत असे. आणि 
सर्वकाळ आमचे मनोरथ तो पूर्ण करीत असे. (४२) 
आता याचे सत्त्व गेले आहे. त्यामुळे जे प्रारब्धात 
होते ते भोग आता प्राप्त होत आहेत. प्रारूध चुकविता येत 
नाही. ईश्वरसुद्धा काही करू शकत नाही. (४३) 
याप्रमाणे लोक धातू, पाषाण, मृत्तिका, चित्रे, लाकूड 
इत्यादींच्या मूर्ती करून त्यांची पूजा करतात. श्रीसमर्थ 
म्हणतात की, मूर्खा, तुला भूल पडली आहे. या सर्वांत 
देव कुठे आहे? (४४) 
ही सगळी आपली कल्पना आहे. आपल्या प्रारब्धानुसार 
आपल्याला सुखदुःखे भोगावी लागतात. खऱ्या देवाच्या 
खुणा काही वेगळ्याच असतात. म्हणून ही सर्व मायेची 
करणी आहे. ही सृष्टी कोटिगुणांनी मिथ्या आहे असे वेद, 
शास्त्रे, पुरणे सर्व एकमताने सांगतात. (४५-४६) 
साधुसंत, महानुभाव या सर्वांचा अनुभव असाच 
आहे की, पांचभौतिक सृष्टी ही मिथ्या आहे. खरा देव या 
सर्वांच्या अतीत आहे. (४७) 
सृष्टी होण्यापूर्वी, सृष्टी असताना आणि सर्व सृष्टीचा 
संहार झाल्यावर आधी आणि अंती देव तत्त्वतः शाश्वत 
असल्याने जसाच्या तसाच असतो. (४८) 
वरील सर्वांचा हा स्वानुभवाचा निश्चय आहे. येथे 
संशयाला जागा नाही. सृष्टीचा संहार आणि उभारणी सर्व 
कल्पनारूप आहे. (४९) 
एका कल्पनेमुळे आठ प्रकारची सृष्टी निर्माण होते. 
ते सर्व सांगतो. सावधपणे ऐका. (५०) 
एक कल्पनेची सृष्टी, दुसरी शाब्दिक सृष्टी, तिसरी 
आपल्या डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसणारी सृष्टी, हिला सर्वच 
जाणतात. (५१) 


दासबोध दशक ६ 
चौथी चित्रलेपसृष्टी । पांचवी स्वणसृष्टी । 
साहावी गंधर्वसृष्टी । ज्वस्सृष्टी सातवी ॥५२॥ 
आठवी दृष्टिबेधन । ऐशा अष्ट सृष्टि जाण। 
यामधें श्रेष्ठ कोण । सत्य मानावी ॥५३॥ 


म्हणोनि सृष्टी नासिवंत । जाणती संत महंत। 
सगुणीं भजावें निश्चित । निश्चयालागीं ॥५४॥ 
आधारें । निर्गुण पाविजे निधरिं। 

। संतसंगे ॥५५॥ 
आतां असो हें बहुत । संतसंगे कळे नेमस्त। 
येइहवीं चित्त दुश्चित । संशई पडे ॥५६॥ 
तव शिष्यें आक्षेपिलें । सृष्टी मिथ्या ऐसें कळलें। 
परी हें अवघें नाधिलें। तरी दिसतें कां ॥ ५७॥ 
दृश्य प्रत्यक्ष दिसतें । म्हणोन सत्यचि वाटतें । 
यासि काय करबें तें। सांगा स्वामी ॥५८॥ 
याचें प्रत्योत्तर भलें । पुढिलें समासी बोलिलें। 
श्रोता| श्रवण केलें। पाहिजे पुढें ॥५९॥ 


एवं सृष्टी मिथ्या जाण । जाणोनि रक्षावे सगुण। 
ऐसी हे अनुभवाची खूण । अनुभवी जाणती॥ ६०॥ 


सगुणाचेनि 
सारासारविचारें 


: समास ७ 





२१९ 


चौथी चित्रलेप सृष्टी, पाचवी स्वप्नसृष्टी, सहावी 
गंधर्वसृष्टो, सातवी ज्वरसृष्टी, आठवी सृष्टी दृष्टिबंधन, 
अशा एकूण आठ सृष्टींमध्ये श्रेष्ठ कोणती आणि सत्य 
कोणती मानावी ? (५२-५२) 
म्हणून सर्व सृष्टी नाशिवंत आहेत, हे सर्व संतमहंत 
जाणतात. पण हा सर्व निश्चय दृढ होण्यासाठी सगुणास 
भजावे लागते. (५४) 
सगुणाच्या आधाराने निर्गुणाची प्राप्ती निर्धारपूर्वक 
करून घ्यावी. त्यासाठी संतसंगती व सारासारविचार 
यांची आवश्यकता असते. (५५) 
असो. आता हे खूप झाले. संतसंगतीनेच हे सर्व 
निश्चितपणे कळून येते. संतसंग व सारासारविचार नसेल 
तर चित्त चलबिचल होऊन संशयात पडते. (५६) 
तेव्हा शिष्यांनी आक्षेप घेतला की, सृष्टी मिथ्या हे 
कळले. परंतु हे अबघे जर मिथ्या आहे तर मग दृष्टीला 
कसे दिसते? (५७) 
दृश्य प्रत्यक्ष दिसत असल्याने ते सत्यच वाटते. 
तरी हे स्वामी, याला काय करावे, ते कृपा करून 
सांगा. (५८) 
याचे प्रत्युत्तर पुढील समासात सांगितले आहे. 
श्रोत्यांनी ते पुढे श्रवण केले पाहिजे. (५९) 
म्हणून सृष्टी मिथ्या आहे, हे जाणूनच सगुणाचे 
रक्षण करावे. अशी ही अनुभवाची खूण अनुभवीच 
जाणतात. (६०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सृष्टिकथननाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक ६ 


(113 


: समास ७ 


सगुणभजन 
॥ श्रीराम ॥ 


ज्ञानें दृश्य मिथ्या जालें । तरी कां पाहिजे भजन केलें। 
तेणें काये प्राप्त जालें । हें मज निरोपाबें ॥१॥ 


ज्ञानाहूनि श्रेष्ठ असेना । तरी कां पाहिजे उपासना । 
उपासनेनें जना । काये प्राप्त ॥२॥ 


मुख्य सार तें निर्गुण । तेथें दिसेचिना सगुण। 
भजन केलियाचा गुण । मज निरोपाबा ॥३॥ 





श्रोता येथे प्रश्‍न विचारीत आहे की, ज्ञान झाले को 
दृश्य मिथ्या हे कळून येते, तर मग भजन कशासाठी 
करायचे ? भजन केल्याने काय प्राप्त होते, हे आपण मला 
वर्णन करून सागा ( 

आपण म्हणता की, ज्ञानाहून श्रेष्ठ दुसरे काही नाही 
मग उपासना कशाला करायला हवी ? उपासना केल्याने 
लोकांना काय प्राप्त होते? (२) 

निर्गुण हे जर मुख्य सार आहे आणि तेथे सगुणाचा 
मागमूसही नसतो, तर मग भजन केल्याने काय विशेष 
गुण प्राप्त होतो हे मला समजावून सांगा. (३) 


२२० दशक ६ : 


जें समस्त नासिवंत । त्यासि भजावें किंनिमित्य। 
सत्य सांडून असत्य । कोणें भजावे. ॥४॥ 


असत्याचा प्रत्यये आला । तरी मग नेम कां लागला| 
सत्य सांडून गल्बलळा । कासया करावा ॥५॥ 


निर्गुणानें मोक्ष होतो । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो । 
सगुण काये देऊं पाहातो । सांगा स्वामी ॥६॥ 


सगुण नासिवंत ऐसें सांगतां । पुन्हा भजन करावें म्हणतां । 
तरी काशासाठी आतां । भजन करू ॥७॥ 


स्वामीचे भिडेनें बोलवेना । येऱ्हबीं हें कांहींच मानेना । 
साध्यचि जाल्यां साधना । कां प्रवर्ताबे ॥८॥ 


ऐसें श्रोतयाचें बोलणें । शब्द बोले निर्बुजलेपणें । 
याचें उत्तर ऐकणें । म्हणे वक्ता ॥९॥ 


गुरुचें बचन प्रतिपाळणे । हें मुख्य परमार्थाचें लक्षण । 
वचनभंग करितां विलक्षण । सहजेंचि जाळें ॥१०॥ 


म्हणोनि आज्ञेसी वंदावे । सगुणभजन  मानावें। 
श्रोता म्हणे हें देवें॥ कां प्रयोजिलें ॥११॥ 


काय मानिला उपकार । कोण जाल्म साक्षात्कार। 
किंवा प्रार्धाचें अक्षर । पुसिळें देवे. ॥१२॥ 


होणार हें तों पालटेना । भजनें काय करावें जना। 
हें तों पाहातां अनुमाना । कांहींच नये ॥१३॥ 


स्वामीची आज्ञा प्रमाण । कोण करील अप्रमाण । 
परंतु याचा काय गुण । मज निरोपाबा ॥ १४॥ 


वक्ता म्हणे सावधपणें । सांग ज्ञानाची लक्षणें । 
तुज कांहीं लागे करणें । किंवा नाही. ॥१५॥ 


करणें लागे भोजन । करणें लागे उदकप्राशन । 
मळमूत्रत्यागलक्षण । तेंहि सुटेना ॥ १६॥ 


जनाचें समाधान राहावें । आपुलें पारिखें वोळखावें। 
आणि भजनचि मोडावें । हें कोण ज्ञान ॥१७॥ 





समास ७ दासबोध 
जर सर्व काही नाशिवंत आहे, तर त्याला 
कशासाठी भजायचे ? सत्य असणाऱ्या निर्गुणाला सोडून 
असत्य सगुणाचे भजन कोणी करावे? (४) 
सगुण असत्य आहे असा प्रत्यय आला असताही 
सगुण उपासनेचा नेम कशाला पाळायचा ? सत्य सोडून 
गलबला कशाला करायचा ? (५) 
निर्गुणाने मोक्ष लाभतो हे प्रत्यक्ष अनुभवास 
येते. सगुणाने काय लाभ होतो हे स्वामी, आपण कृपा 
करून सांगावे. (६) 
आपणच सगुण नाशिवंत आहे असे सांगता 
आणि सगुणाचे भजन करावे असेही म्हणता. तरी आता 
सगुणाचे भजन मी कशासाठी करू? (७) 
स्वामींच्या भिडेमुळे बोलता येत नाही. पण 
मनाला हे काहीच पटत नाही. साध्याची प्राप्ती झाल्यावर 
साधन करण्याची आवश्यकताच काय? (८) 
याप्रमाणे गोंधळून जाऊन श्रोत्याने स्वामींना प्रश्‍न 
केले. वकता म्हणतो को, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता ऐका. (९) 
गुरूचे वचन प्रतिपाळणे, त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे 
वागणे हे परमार्थाचे मुख्य लक्षण आहे. गुरूंच्या आज्ञेचा 
भंग केला तर सहजच विपरीत घडून येते. (१०) 
म्हणून त्यांची आज्ञा शिरसावंद्य मानावी आणि 
त्यास अनुसरून सगुण भजन करवे. श्रोता विचारतो आहे 
की, हे देवा, सगुण भजनाचे प्रयोजन काय? (११) 
सगुण भजनाने काही उपकार घडतो का? किंवा 
काही साक्षात्कार होतो का? किंवा प्राख्धातील वाईट 
अक्षेरे देव पुसून टाकतो का? (१२) 
प्राख्धात जसे लिहिलेले असते त्याप्रमाणे सर्व काही 
होत असते, त्यात बदल होऊ शकत नाही, असे म्हणतात. 
मग लोकांनी भजन कशासाठी करायचे ? असा विचार 
करू लागले की, सगुण भजन कशासाठी करायचे याबद्दल 
काहीच अनुमान करता येत नाही. (१३) 
स्वामींची आज्ञा मला प्रमाण आहे. तिला अप्रमाण 
कोण म्हणेल? पण या सगुण भजनाचे काय वैशिष्ट्य 
आहे, ते आपण मला समजावून सांगावे. (१४) 
यावर वक्ता म्हणतो की, तुला ज्ञानाची लक्षणे माहीत 
असतील, तर मला असे सांग को, ज्ञान झाल्यावर तुला 
देहाने कर्म करावे लागते की नाही ? (१५) 
तुला भोजन करावे लागते, पाणी प्यावे लागते, मळमूत्र 
त्याग करावा लागतो. यातील काहीसुद्धा सुटत नाही. (१६) 
आपल्याशी संबंधित व्यक्तीचे समाधान टिकावे याप्रकारे 
तुला वागावे लागते, आपले व परके हे तुला ओळखावे 
लागते, मग हे सर्व जर सोडून चालत नाही, तर मग सगुण 
भजनाचा त्याग करणे हे कुठल्या प्रकारचे ज्ञान ? (१७) 


दासबोध 


ज्ञानविवेकें मिथ्या जालें । परंतु अवघें नाहीं टाकिलें। 
तरी मग भजनेंचि काय केलें । सांग बापा ॥ १८॥ 


साहेबास लोटांगणी जावें । नीचासारिखें व्हावें। 
आणी देवास न मनाबें । हें कोण ज्ञान ॥१९॥ 


हरीहर ब्रह्मादिक । हे जयाचे आज्ञाधारक । 
तूं येक मानवी रंक । भजेसिना तरी काव गेलें॥ २०॥ 


आमुचे कुळीं रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ । 
जो समर्थाचाहि समर्थ । देवां सोडविता ॥२१॥ 


त्याचे आम्ही सेबकजन । सेवेकरितां जालें ज्ञान । 
तेथें अभाव धरितां पतन । पाविजेळ को ॥२२॥ 


गुरु सांगती सारासार । त्यास कैसें म्हणावें असार। 
तुज काय सांगणें विचार । शाहाणे जाणती ॥ २३॥ 


समर्थाचे मनीचें तुटे । तेंचि जाणावें अदृष्ट खोटें। 
राज्यपदापासून करंटे । चेबळें जैसे ॥२४॥ 


मी थोर वाटे मनीं ॥ तो नव्हे ब्रह्मज्ञानी। 
बिचार पाहातां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २५॥ 


वस्तुभजन करीना । ना न करीं ऐसेंही म्हणेना । 
तरी हे जाणाबी कल्पना । दडोन राहिली ॥२६॥ 


ना तें ज्ञान ना तें भजन । उगाचि आल्म देहाभिमान। 
येथें नाहीं किं अनुमान । प्रत्यय तुझा ॥२७॥ 


ल्ागावें । 
॥२८॥ 


तरी आतां ऐसें न करावें । रघुनाथभजनीं 
तेणेंचि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें 


आधार | 
॥२९॥ 


करी दुर्जनाचा संव्हार । भक्‍तजनासी 
ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले 


दशक ६ : 





समास ७ २२१ 
ज्ञानाच्या विवेकामुळे सर्व दृश्य सृष्टी मिथ्या हे 
जाणले, तरी देह जोपर्यंत असतो, तोपर्यंत जीवननिर्वाहासाठी 
आवश्यक ते सर्व करावेच लागते. सर्वांचा त्याग करता 
येत नाही. मग सगुण भजनानेच काय पाप केले आहे? 
अरे बाबा, ते तरी सांग. (१८) 
धन्याच्या पुढे लाचारीने लोटांगणे घालावीत, अत्यंत 
दीनवाणे व्हावे आणि सगुण देवास तेवढे मानू नये हे 
कुठले ज्ञान? (१९) 
प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णू, महेश ज्याची आज्ञा पाळतात, 
त्याला तुझ्यासारख्या क्षुल्लक मानवी प्राण्याने, रंकाने भजले 
नाही, तरी त्या परमे धराचे काय बिघडणार आहे? (२०) 
आमच्या कुळात रघुनाथ हे आमचे कुलदैवत आहे. 
रघुनाथ हाच आमचा परमार्थ आहे. सर्व देवांना बंदीखान्यातून 
ज्याने सोडविले तो रघुनाथ समर्थांचाही समर्थ आहे.(२१) 
आम्ही त्या रघुनाथाचे सेवक आहोत आणि त्याची 
सेवा केल्यामुळेच आम्हांला निर्गुणाचेही ज्ञान झाले आहे. 
त्या रघुनाथाच्या ठिकाणी श्रद्धा, भाव जर ठेवला नाही, तर 
निश्चितच अध:पतन होईल! (२२) 
गुरू सारासारविचार करण्यास शिकवितात आणि 
तेच सगुणभजन करण्यास सांगतात, तर त्याला असार कसे 
म्हणावे ? पण हा विचार शहाणे लोक जाणतात. तू अज्ञानी 
असल्याने तुला हा विचार सांगितला तरी कसा पटणार ?(२३) 
ज्ञानी समर्थ पुरुषांच्या मनातून उतरणे यालाच दुर्दैव 
जाणावे. राज्यापासून च्युत झालेल्या अभागी माणसासारखी 
त्याची स्थिती होते. (२४) 
ज्याला मी फार मोठा ब्रह्मज्ञानी असे वाटू लागते, 
त्याच्यासंबंधी विचार केला असता तो तर देहाभिमानी 
आहे असेच प्रत्यक्ष दिसून येते. (२५) 
'एखादा माणूस आत्मस्वरूपाचे अनुसंधानही ठेवत नाही. 
मी ठेवत नाही असेही म्हणत नाही. अशा माणसाच्या मनात 
देहाभिमान दडून राहिलेला असतो, हे जाणून घ्यावे.( २६) 
अशा माणसाच्या ठिकाणी आत्मज्ञानही नसते अथवा 
सगुणाचे भजनही नसते. व्यर्थ देहाभिमान मात्र असतो. 
येथे अनुमान करण्याची आवश्यकता नाही. हा तर तुझा 
प्रत्यक्ष अनुभवच आहे. (२७) 
तरी आता यापुढे असे वागू नये. रघुनाथाचे भजन 
करण्यास आरंभ करावा. त्यायोगे जे कधी अधिक-उणे होत 
नाही, असे अत्यंत निश्चल असे आत्मज्ञान प्राप्त होते.(२८) 
रघुनाथ दुर्जनांचा संहार करतो, भक्तांना आधार देतो, 
त्यांचे सर्वप्रकारे रक्षण करीत असतो. हा चमत्कार तर 
प्रत्यक्ष दिसून येतो. (२९) 


२२२ 


दशक ६ : 


समास ७ दासबोध 





मनीं धरबें तें होतें । विघ्न अवघेचि नासोन जातें। 
कृपा केलियां खघुनाथें । प्रचित येते. ॥३०॥ 


रघुनाथभजनें ज्ञान जालें । रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें। 
म्हणौनियां तुवां केलें । पाहिजे आधीं ॥३१॥ 


हें तों आहे सप्रचित । आणी तुज वाटेना प्रचित । 
साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ॥३२॥ 


रघुनाध स्मरोनि कार्य करावें । तें तत्काळचि सिद्धि पावे । 
कर्ता राम हें असावें । अभ्यांतरीं ॥३३॥ 


कर्ता राम मी नव्हेयपण। ऐसें सगुणनिबेदन। 
निर्गुणीं तें अनन्य । निर्गुणचि होईजे ॥३४॥ 


मी कर्ता ऐसें म्हणतां । कांहींच घडेना सर्वथा । 
प्रचित पाहासी तरी आतां । सीघ्रचि पाहें. ॥३५॥ 


मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणें तूं कष्टी होसी। 
राम कर्ता म्हणतां पावसी । येश कोौर्ती प्रताप॥ ३६॥ 


येके भावनेसाठीं । देवासी पडे तुटी । 
कां ते होये कृपादृष्टी । देव कर्ता भावितां॥ ३७॥ 


आपण आहे दों दिसांचा । आणी देव बहुतां काळांचा । 
आपण थोडे वबोळखिचा । देवासि त्रेलोक्य जाणे॥ ३८॥ 


याकारणें रघुनाथभजन । त्यासी मानिती बहुत जन । 
ब्रह्मदिक आदिकरून । रामभजनीं तत्पर ॥ ३९॥ 


ज्ञानबळें उपासना । आम्ही भक्‍त जरी मानूं ना । 
तरी या दोषाच्या पतना । पावो अभक्तपणें ॥ ४०॥ 


देव उपेक्षी थोरपणें । तरी मग त्याचें तो जाणे । 
अप्रमाण तें शलधघ्यवाणें । नव्हे किं श्रेष्ठा ॥४९॥ 





आपण मनात जो जो संकल्प करावा, तो तो पूर्ण 
होत्तो, त्यात येणारी सर्व विध्ने नाहीशी होतात. रघुनाथाने 
कृपा केली म्हणजे असा अनुभव येतो. (३०) 

रघुनाथभजनामुळेच मला आत्मज्ञान झाले आहे. 
रघुनाथभजनामुळेच माझे महत्त्व वाढले आहे, असा माझा 
स्वतःचा अनुभव आहे. म्हणून तूसुद्धा प्रथम रघुनाथाचे- 
सगुणाचे भजन केले पाहिजेस. (३१) 

हे सर्व स्वानुभवावरून मी सांगत आहे. पण ते 
तुला खरे वाटत नाही असे वाटते. तरी तूही स्वतः: 
रघुनाथभजनाने आत्मसाक्षात्कार करून घे. म्हणजे तुला 
माझे म्हणणे पटेल. (३२) 

रघुनाथस्मरण करून कुठलेली कार्य करावे म्हणजे 
ते तत्काळ सिद्धीस जाते. मनात नेहमी स्मरण ठेवावे 
की, रामच कर्ता आहे. (३३) 

राम कर्ता आहे, मी स्वतः कर्ता नाही, असा दुढ 
निश्चय करणे हेच सगुणनिवेदन होय. निर्गुणोपासनेत 
साधक निर्गुणाशी अनन्य होऊन जातो. (३४) 

मी कर्ता आहे अशा भावनेने कार्य करू लागल्यास 
ते सिद्धीस जात नाही. आपल्या मनासारखे काहीच घडत 
नाही, याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तो लगेचही 
येऊ शकतो. (३५) 

मी कर्ता असे म्हणू लागलास की, कार्यसिद्धी तर 
होत नाहीच, उलट असे म्हणणारा कार्य कसे होईल वगैरे 
चिंतेमुळे कष्टी मात्र होतो. याउलट राम कर्ता असा दुढ 
निश्चय केल्याने कार्य तर सिद्धीस जाते. शिवाय यश, 
कीर्ती, प्रताप यांची प्राप्ती होते. (३६) 

“मी कर्ता' या एका भावनेमुळे देव दुरावतो. देवात 
व आपल्यात अंतर पडते. याउलट देव कर्ता अशी 
भावना केली की, देवाची कृपादृष्टी होते. . (३७) 

आपण दोन दिवसांचे असतो, तर देव फार प्राचीन 
आहे. आपण अत्यंत क्षुद्र आहोत. आपल्याला फारच थोडे 
लोक ओळखतात. देवाला त्रैलोक्य जाणते. (३८) 

म्हणून ब्रह्मादी देवही ज्या रामाच्या भजनात तत्पर 
असतात, ज्याला अनेक लोक मानतात, त्या रघुनाथाचे 
भजन करावे. (३९) 

श्रीसमर्थ सांगतात की, आम्ही भक्‍त आहोत. 
आम्हांला रघुनाथकृपेने आत्मज्ञान झालेले आहे. त्या 
ज्ञानाच्या बळावर जर आम्ही उपासनेचा अनादर करू 
लागलो, तर अभक्तपणामुळे आम्हांला दोष लागेल 
व आमचे पतन होईल. (४०) 

ज्ञानाच्या अहंकाराने जर कुणी देवाची उपेक्षा करू 
लागले तर त्याचे परिणाम त्याला भोगावेच लागतील. ते 
ज्याचे त्याने पाहून घ्यावे. स्वानुभवाच्या उलट असल्याने 
जे अप्रमाण आहे, ते श्रेष्ठ पुरुषांना कधीही प्रशंसनीय 
वाटत नाही. (४१) 


दासबोध दशक ६ 


देहास लागली उपासना । आपण विवेकें उरेना! 
ऐसी स्थिति सजना । अंतरींची ॥४२॥ 


सकळ मिथ्या होऊन जातें । हे रामभजनें कळों येतें। 
दृश्य ज्ञानियांचेनि मतें । स्वप्न जैसें ॥४३॥ 


स्वप्नविवंचना । तैसी सृष्टीची रचना। 
॥ ४४॥ 


मिथ्या 
दृश्य मिथ्या साधुजना । कळों आलें 


आक्षेप जाल्म श्रोतयांसी । मिथ्या तरी कां दिसतें आम्हांसी । 
याचें उत्तर पुढीले समासी । बोलिलें असे ॥ ४५॥ 


: समास ८ 





२२३ 


देहाने सगुणाची उपासना करायची आणि विवेकाने 
देहाहंता त्यागून स्वानंदसुखात मग्न असायचे अशी 
संतांची अंतरातील स्थिती असते. (४२) 
रामभजनाने म्हणजे सगुणभजनानेच सर्व दृश्य 
सृष्टी मिथ्या आहे हे कळून येते. ज्ञानी पुरुषांच्या मते हे 
सर्व दृश्य जगत स्वप्नासारखेच आहे. (४३) 
स्वप्न मिथ्या असते म्हणून त्यातील काळजीही 
मिथ्याच असते. त्याप्रमाणे सृष्टीची रचना, सर्व दृश्य जग 
हे मिथ्या आहे हे साधुजनांना कळून येते. . (४४) 
हे सर्व ऐकल्यावर श्रोत्यांनी शंका उपस्थित केली 
कौ, हे सर्व मिथ्या आहे, तर ते आम्हांला का दिसते? याचे 
उत्तर पुढल्या समासात दिले आहे, असे समर्थ म्हणतात.(४५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सगुणभजननाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ६ 


(1) 


: समास ८ 


दृश्यनिर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां श्रोतीं पुसिलें होतें । दृश्य मिथ्या तरी कां दिसतें। 
याचें उत्तर बोलिजेल तें । सावध ऐका ॥१॥ 


देखिले तें सत्यचि मानावें । हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे। 
जड मूढ अज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे ॥२॥ 


येक्या 
संतांमहंतांच्या 
माझें दिसतें हेंचि खरें। येथें चालेना 
ऐशिया संशयाच्या भरें। भरोचि नये 


देखिल्यासाठीं । लटिक्या कराव्या ग्रंथकोटी । 
गोष्टी । त्याहि मिथ्या मानाव्या॥ ३॥ 
दुसरें। 
॥४॥ 


मृगें देखिले मृगजळ तेथें धावते बरळ। 
जळ नव्हे मिथ्या सकळ । त्या पशूस कोणें म्हणावें ॥ ५॥ 


रात्रौ स्वप्न देखिले । बहुत द्रव्य सांपडलें। 
बहुत जनांसी वेव्हारिलें । तें खरें कैसेनि मानावें॥ ६॥ 


कुशळ चितारी विचित्र । तेणें निर्माण केलें चित्र। 
देखतां उठे प्रीति मात्र । परंतु तेथें मृत्तिका ॥७॥ 





पूर्वी श्रोत्यांनी विचारले होते को, दृश्य जर मिथ्या 
आहे, तर ते का दिसते? याचे उत्तर आता सांगतो. ते 
सावध होऊन ऐका. 
डोळ्यांना जे जे काही दिसते ते खरे मानायचे, हे 
ज्ञानी पुरुषांचे पाहणे नव्हे. जड, मूढ, अज्ञानी जीव त्याला 
सत्य मानतात. (२) 
केवळ डोळ्यांना जे दिसते तेच खरे असा आग्रह 
धरला, तर कोट्यवधी ग्रंथांना खोटे ठरवावे लागेल. 
एवढेच नव्हे, तर संतमहंत जे सांगतात त्या बचनांनाही 
मिथ्या मानावे लागेल. (३) 
मला जे दिसते तेच खरे, दुसरे सर्व खोटे, अशा 
संशयाच्या भरीस पडून दुराग्रह धरू नये. (४) 
एखाद्या हरिणाने मृगजळ पाहिले व त्या वेड्याला 
तेथे पाणीच आहे असे वाटून ते त्याकडे धावत सुटले 
तर तेथे पाणी नसून केवळ पाण्याचा मिथ्या भास आहे, 
हे त्या पशूला कोण समजावून सांगणार ? (५) 
'एका माणसाला रात्री स्वप्नात खूप द्रव्य सापडले. 
त्याने त्या द्रव्याने अनेकजणांशी व्यवहारही केले, तर ते 
खरे कसे मानावे ? (६) 
एखाद्या कुशल चिताऱ्याने मोठे सुंदर चित्र निर्माण 
केले. ते इतके सुंदर होते की, पाहताच त्याच्याबद्दल प्रेम 
निर्माण व्हावे. परंतु अखेर ती मृत्तिकाच असते. (७) 


र्र 


नाना वनिता हस्ति घोडे । रात्रौ देखतां मन बुडे। 
दिवसां पाहातां कातडें । कंटाळवाणें ॥८॥ 


दशक ६ : 


काष्ठी पाषाणी पुतळ्या । नाना ठकारें निर्मिल्या। 
परम सुंदर वाटल्या । परंतु तेथें पाषाण॥ ९॥ 


नाना गोपुरी पुतळ्या असती । वक्रांगें वक्रदृष्टी पाहाती । 
ल्ाघव देखतां भरे वृत्ती । परंतु तेथें त्रिभाग॥ १०॥ 


खेळतां नेटके दशावतारी । तेथें येती सुंदर नारी । 
नेत्र मोडिती कळाकुंसरी । परंतु अबघे धटिंगण॥ ११॥ 





सृष्टी बहुरंगी असत्य । बहुरूपाचें हें कृत्य 
तुज वाटे दृश्य सत्य । परी हे जाण अविद्या॥ १२॥ 


मिथ्या साचासारिखें देखिलें। परि तें पाहिजे विचारिलें। 
दृष्टी तरळतां भासले । तें साच कैसें मानावें॥ १३॥ 


बरीपाहातांपालथें आकाश । 
उदकीं पाहातां उताणें आकाश । 
मध्यें चांदिण्याहि प्रकाश । परी तें अवघें मिथ्या॥ १४॥ 


नृपतीनें चितारी आणिले । ज्याचे त्या ऐसे पुतळे केले। 
पाहातां तेचि ऐसे गमले । परी अवघे माईक ॥ १५॥ 


नेत्री कांहीं बाहोलि नसे । जेव्हां जें पाहावें तेव्हां तें भासे । 
डोळां प्रतिबिंब दिसे । तें साच केसेनी ॥ १६॥ 


जितुके बुडबुडे उठती । तितुक्‍यांमध्यें रूपें दिसती । 
शणामध्यें फुटोन जाती । रूपें मिथ्या ॥ १७॥ 


लघुदर्पणें दोनि च्यारी हातीं । तितुकीं मुखें प्रतिबिंबती । 
परी तें मिथ्या आदिअंतीं । येकचि मुख ॥१८॥ 


समास ८ दासबोध 


रात्री त्या चित्रातील अनेक स्त्रिया, हत्ती, घोडे वगैरे 
पाहून मन अगदी लुब्ध होते. पण त्याच वस्तू दिवसा 
पाहिल्या की, कातडे दृष्टीस पडून तिटकारा येतो. (८) 

लाकडाच्या किंवा पाषाणाच्या निरनिराळ्या ठेवणीच्या 
मूर्ती किंवा पुतळे एखाद्याने बनविले, तर बघताना ते अत्यंत 
सुंदर वाटतात, परंतु तेथे असतो पाषाणच. (९) 

मंदिराच्या द्वारावर अनेक मजले किंवा गोपुरे 
असतात. त्यावर अनेक मूर्ती कोरलेल्या असतात. त्या 
मूर्तीचे कमनीय अवयव, वक्रदृष्टी इत्यादी भाव पाहून 
कामुक वृत्ती उत्पन्न होते. परंतु तेथे चुना, वाळू, ताग 
यांचे मिशत्रणच फक्त असते. (१०) 

दशावतारी खेळ करून दाखविणारी पात्रे असतात, 
त्यांत काही सुंदर स्त्रियाही असतात. त्या पुरुषांकडे 
पाहून मोठ्या नखरेलपणाने डोळ्यांनी खुणाही करतात. 
'पण त्या स्त्रिया वास्तविक स्त्रिया नसून सारे धटिंगण 
पुरुषच असतात. (११) 

बहुरूपी ज्याप्रमाणे एकटा एक असून नाना सोंगे 
घेतो, त्याप्रमाणे परत्रह्म एकले एक असून त्याच्या ठिकाणी 
ही बहुरंगी सृष्टी असत्य भासत असते. पण तुला हे सर्व 
दृश्य सत्य वाटते. हा सर्व अविद्येचा परिणाम आहे हे 
तू जाणून घे. (१२) 

मिथ्या असून ते खऱ्यासारखे दिसते, त्या वेळी ते 
खरे मानण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे. दृष्टी भांबावली 
असताना, जे दिसते ते खरे कसे मानावे ? (१३) 

आकाशाकडे वर मान करून पाहिले असता ते 
पालथे दिसते व तेच एखाद्या जलाशयात पाहिले तर 
उताणे दिसते. त्यात चांदण्याही दिसतात, प्रकाशही 
दिसतो, पण ते अवघे मिथ्याच असते. (१४) 

एका राजाने चिताऱ्यांना बोलावून अनेक पुतळे 
केले. ते अगदी ज्या माणसांचे होते त्यांच्याप्रमाणे हुबेहूब 
दिसत होते. जणू ती माणसेच तेथे आहेत. पण ते सर्व 
शेवटी पुतळेच होते. (१५) 

डोळ्यात काही बाहुली नसते, पण आपण जेव्हा डोळ्यांनी 
पाहू लागतो तेव्हा ती डोळ्यात दिसते. आपण जे पाहतो त्याचे 
प्रतिबिंब डोळ्यात दिसते, ते खरे कसे म्हणावे? (१६) 

पाण्यात जितके बुडबुडे उठतात तितकी रूपे 
दिसतात, क्षणात ते बुडबुडे फुटून जातात व ती रूपेही 
फुटून जातात. म्हणून ती मिथ्या जाणावीत. (१७) 

हातात दोन चार छोटे छोटे आरसे घेतले तर जितके 
आरसे असतील तितकी तोंडे त्यांत प्रतिबिंबित होतात. 
पण आधी व अंती एकच मुख खरे असते. (१८) 


दासबोध 


नदीतीरें भार 
कां पडसादाचा अवचिता । गजर 


जातां । दुसरा भार दिसे पालथा । 
उठे ॥१९॥ 


बापीसरोवराचें तीर । तेथें पशु पक्षी नर वानर। 
नाना पात्रें वृक्षविस्तार । दिसे दोहि सवा ॥ २०॥ 


येक शस्त्र झाडूं जातां । दोनि दिसती तत्वतां। 
नाना तंतु टणत्कारितां । द्विया भासती ॥२१॥ 


कां तें दर्पणाचे मंदिरी । बैसली सभा दिसे दुसरी । 
बहुत दीपांचिये हारीं । बहुत छ्याया दिसती॥ २२॥ 


ऐसें हें बहुविध असे । साचासारिखेंचि दिसे। 
परि हें सत्य म्हणौनि कैसें । विश्वासावें ॥२३॥ 


माया मिथ्या बाजीगरी । दिसे साचाचिये परी। 
परी हे जाणत्यानें खरी । मानूंचि नये कीं ॥२४॥ 


लटिकें साचाऐसें भावावें । तरी पारखी कासया असावें । 
येवं ये अविद्येचे यावे । ऐसेचि असती ॥ २५॥ 


मनुष्यांची 
सेवट पाहातां 


बाजीगरी । बहुत जनास वाटे खरी। 
निर्धारी । मिथ्या होये ॥ २६॥ 


तैसीच माव राक्षेसांची । देवांसहि वाटे साची। 
पंचवबटिकेसि मृगाची । पाठी घेतली रामें ॥ २७॥ 


पूर्वकाया  पालटिती । येकाचेचि बहुत होती। 
रक्‍तबिंदींच जन्मती । रजनीचर ॥२८॥ 
नाना पदार्थ फळेंचि जाले । द्वारकेमधें प्रवेशले । 
कृष्णें दैत्य किती बधिले । कपटरूपी ॥२९॥ 
कैसे कपट रावणाचे । सिर केलें मावेचें। 
काळनेमीच्या आश्रमाचे । अपूर्व कैसें ॥३०॥ 


नाना दैत्य कपटमती । जे देवांसहि नाटोपती। 
मग निर्माण होऊन शक्ती । संव्हार केला 


1781 दासबोध ( मराठी )--8 १ 


दशक ६ : 











॥३१॥| 


समास ८ २२५ 

नदीतीरावरून कुणी ओझे घेऊन जात असता त्याचे 
प्रतिबिंब पाण्यात पडते तेव्हा ते (प्रतिबिंबातील) ओझे 
पालथे दिसते. किंवा आपल्या आवाजाचा तितकाच मोठा 
प्रतिध्वनी उठतो. (१९) 

बिहिरी, सरोवरे यांच्या तीरावर पशुपक्षी, माणसे, 
वानरे, नाना वस्तू ब मोठी झाडे असतात. पाण्यात त्यांचे 
प्रतिबिंब पडते व त्यामुळे त्या वस्तू पाण्यात व 
'पाण्याबाहेर दोन्ही ठिकाणी दिसतात. (२०) 

'एक शस्त्र जोरने फिरवू लागले तर दोन शस्त्रे दिसतात. 
तंतू ताणून वाजवू लागले कौ, दोन भासू लागतात. (२१) 

किंवा एखाद्या आरसेमहालात एक सभा भरली 
असली तर तेथे आरशात आणखी एक सभा भरलेली 
दिसते. त्याचप्रमाणे अनेक दिवे पेटविले की एकाच 
वस्तूच्या अनेक छाया दिसतात. (२२) 

अशा रीतीने हे अनेक प्रकार खरे नसून खऱ्यासारखे 
दिसतात. पण त्यांच्यावर खरे समजून कसा विश्वास 
ठेवता येईल? (२३) 

त्याप्रमाणे माया हीपण गारुडी विद्येप्रमाणेच मिथ्या 
आहे. म्हणून ती जरी खऱ्यासारखी दिसली तरी जाणत्याने 
तिला कधीही खरी मानू नये. (२४) 

जे खरे नाही ते खरे असे मानले, तर मग 
खऱ्याखोट्याची परीक्षा करणार्‍या पारखी माणसाची गरजच 
काय ? परंतु अविद्येचे पराक्रम असेच असतात. (२५) 

मनुष्याची गारुडी विद्यासुद्धा अनेक लोकांना खरी 
वाटते. पण शेवटी विचार केला असता ती निश्चितपणे 
मिथ्या ठस्ते. (२६) 

त्याचप्रकारे राक्षसांची माया देवांनाही खरी वाटते. 
म्हणूनच पंचवटीमध्ये रामांनी कांचनमृगाचा पाठलाग 
केला. (२७) 

राक्षस पूर्वीचे रूप बदलतात. एकाचेच अनेक 
होतात, किंवा सांडलेल्या रक्ताच्या प्रत्येक बिंदूतून नवीन 
राक्षस उत्पन्न होतात. (२८) 

अनेक पदार्थ व फळे यांची रूपे घेऊन राक्षसांनी 
द्वारकेत प्रवेश केला, तेव्हा कपटाने अशी विविध रूपे 
घेतलेल्या कितीतरी दैत्यांचा कृष्णाने वध केला. (२९) 

रावणाने कसे कपट केले पहा बरे! राक्षसी 
मायेने त्याने रामाचे शिर निर्माण करून ते सीतेला 
दाखविले! काळनेमीने मायेने अपूर्ब असा आश्रम 
निर्माण करून द्रोणागिरी आणण्यास निघालेल्या मारुतीला 
'फसविण्याचा प्रयत्न केला. (३०) 

कपटविद्या जाणणारे मायावी राक्षस देवांनाही 
आवर्त नसत. म्हणून शेवटी भगवंताच्या शक्‍तीने अवतार 
घेऊन त्यांचा संहार केला. (३१) 


२२६ 


ऐसी राक्षेसांची माव । जाणों न सकती देव| 
कपटविद्येचें लाघव । अघटित ज्यांचें ॥३२॥ 


दशक ६ : 


बोडंबरी । 
॥३३॥ 


बाजीगरी । राक्षसांची 
परी । विचित्र माया 


मनुष्यांची 
भगवंताची नाना 





हे साचासारिखीच दिसे । विचारितांच 
मिथ्याचि 


नसे। 
आभासे । निरंतर पाहातां ॥ ३४॥ 


साच म्हणावी तरी हे नासे । मिथ्या म्हणावी तरी हे दिसे । 
दोहीं पदार्थी अविश्वासे । सांगतां मन ॥ ३५॥ 


परंतु हें नव्हे साचार । मायेचा मिथ्या विचार। 
दिसतें हें स्वप्नाकार। जाण बापा ॥३६॥ 


तथापि असो तुजला । भासचि सत्य वाटला। 
तरी येथें चुका पडिला । ऐक बापा ॥ ३७॥ 


दृश्यभास अविद्यात्मक । तुझाहि देहो तदात्मक। 
म्हणौनि हा अविबेक । तेथें संचरला ॥ ३८॥ 


दृष्टीनें दृश्य देखिलें। मन भासावरी बेसलें। 
तरी तें लिंगदेह जालें । अविद्यामक  ॥३९॥ 


अविद्येने अविद्या देखिली । म्हणोनि गोष्टि विश्वासली । 
तुझी काया अवघी संचली । अविद्येची ॥ ४०॥ 


तेचि काया मी आपण । हें देहबुद्धीचें लक्षण| 
येणें करितां जालें प्रमाण । दृश्य आवघे ॥४१९॥ 


इकडे सत्य मानिल्मर देहो । तिकडे दृश्य सत्य हा निर्वाहो । 
दोहींमधें माहां संदेहो । पैसावला बळें ॥४२॥ 


देहबुद्धी केळी बळकट । आणि ब्रह्म पाहें गेल्य धीट। 
तों दृश्याने रुधिली वाट । परब्रह्माची ॥ ४३॥ 





178] दासबोध ( मराठी )--8 8 


समास ८ दासबोध 

अशी ही राक्षसांची माया देवसुद्धा जाणू शकत नसत. 
राक्षसांचे कपटविद्येतील लाघव अघटित होते. (३२) 

मनुष्यांची जी कपटविद्या ते इंद्रजाल, राक्षसांची 
कपटविद्या ती बोडंबरी तर भगवंताची जी विचित्र अद्‌भुत 
करणी, तिला माया असे म्हणतात. (३३) 

ही भगवंताची मायाही खऱ्यासारखीच दिसते. तिचा 
शोध घेऊ लागले, तिच्यासंबंधी विचार करू लागले की, 
ती नाहीशीच होते. पण ती सारखी दुश्यरूपाने भासमान 
होत असल्याने मिथ्या असून खरी वाटते. (३४) 

तिला खरी म्हणावे तर ती नाश पावते. मिथ्या 
म्हणावे तर ती दिसते, म्हणून मनाला निश्चय करता येत 
नाही की तिला खरी म्हणावे को मिथ्या म्हणावे, त्यामुळे 
ते गोंधळून जातात. (३५) 

परंतु हे काही खरे नाही. मायेचा विचार करणे 
म्हणजे खोट्याचा विचार करण्यासारखे आहे. ही दृश्य 
सृष्टी स्वप्नासारखी आहे, हे तू जाणून घे. (३६) 

एवढे सर्व सांगितल्यावरही जर तुला भासच सत्य 
वाटत असेल तर, अरे बाबा, तू चुकतो आहेस. ही चूक 
का होत आहे हे ऐक. (३७) 

दृश्याचा भास हा अविद्यात्मक पांचभौतिक पसारा 
आहे. त्याचप्रमाणे तुझा देहही पांचभौतिकच अविद्यात्मक 
आहे. म्हणूनच तेथे हा अविवेक उत्पन्न झाला आहे.(३८) 

डोळ्यांनी दृश्य पाहिले आणि मन त्या भासात्मक 
दुश्याकडे आकर्षित झाले को सूक्ष्म देहात त्या दृश्याची 
प्रतिमा तयार होते. अविद्यात्मक दृश्याला धारण करणारा 
सूक्ष्मदेह, लिंगदेहही अविद्यामकच असतो. (३९) 

अविद्येने अविद्येला पाहिले की दृश्य सत्यच 
आहे, असा विश्वास उत्पन्न होतो. तुझा देहही अवघा 
अविद्यामयच आहे. (४०) 

ती अविद्यात्मक काया तोच मी स्वत: असे वाटणे 
हे देहबुद्धीचे लक्षण आहे. ही देहबुद्धी दृढ झाल्यामुळेच हे 
सर्व दृश्य जगत खरे वाटू लागते. (४१) 

इकडे आपण म्हणजे देह असून तो सत्य आहे, 
अशी दुढ बुद्धी झाली, तर तिकडे दृश्य जगत सत्यच आहे 
हाही दुढनिश्चय निवाडा झाला. म्हणजे आपण द्रष्टा व हे 
जग दृश्य असे द्वैत निर्माण झाले व मनात अत्यंत संशय 
निर्माण झाला व तो बळेच वाढू लागला. (४२) 

या प्रकारे देहबुद्धी अगदी बळकट करून धीटपणे 
ब्रह्माचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करू लागला तेव्हा दृश्याने 
त्याची वाट अडविली. म्हणजे पांचभौतिक सर्वांचा त्याग 
केल्याखेरीज मन, बुद्धीला अगोचर परब्रह्मापर्यंत पोहोचताच 
येत नाही. (४३) 


दासबोध 


दशक ६ : 


समास ९ २२७ 





तेथें साच मानी दृश्याला । निश्चयचि बाणोनि गेला । 
पाहा हो केवढा चुका पडिला । अकस्मात ॥ ४ॅ४॥ 


आतां असो हें बोलणें । ब्रहा न पविजे मीपणें। 
देहबुद्धीचीं लक्षणें । दृश्य भाविती ॥ ४५॥ 


अस्तिचा देहीं मांषाचा डोळा । पाहेन म्हणे ब्रह्माचा गोळा । 
तो ज्ञाता नव्हे आंधळा । केवळ मूर्ख ॥ ४६॥ 


दृष्टीसि दिसे मनासि भासे । तितुकें काळांतरीं नासे । 
म्हणोनि दुश्यातीत असे । परब्रह्म तें. ॥ ४७॥ 


परब्रह्म तें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत 
ऐसा बोलिला निश्चितार्थ । नाना शास्त्री, ॥४८॥ 


आतां पुढें निरूपण । देहबुधीचें 
चुका पडिला तो मी कोण । बोलिलें असे 


लक्षण । 
॥४९॥ 


मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनि अनन्य व्हावें। 
मग समाधान तें स्वभावें । आंगीं बाणे ॥५०॥ 





परब्रह्मप्राप्रीची इच्छा तर आहे, पण दृश्य सृष्टी 
हीच सत्य असा अंत:करणात ठाम निश्चय झालेला आहे. 
त्यामुळेच एकाएकी घोटाळा उत्पन्न झाला आहे. (४४) 
आता हे बोलणे राहू दे. मी म्हणजे देह ही देहाहंता, 
हा “मीपणा' जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत पस्त्नह्माची प्राप्ती होणे 
शक्‍य नाही. देहबुद्धीचे हे लक्षणच आहे की दृश्य जगत 
सत्यच वाटते. (४५) 
आपला देह म्हणजे हाडांचा सापळा असून त्यात 
डोळा म्हणजे मांसाचा गोळा आहे. या स्थूल डोळ्याने परबरह्याचा 
गोल मी पाहीन असे म्हणतो, तो ज्ञाता तर नाहीच, पण तो 
डोळे असून आंधळा, केवळ मूर्ख समजावा. (४६) 
जे काही दृष्टीस दिसते, जे जे मनाला भासते, ते 
सर्व कालांतराने नाश पावते. म्हणून अविनाशी परब्रह्म हे 
दृश्यापलीकडे असते. (४७) 
परब्रह्म हे शाश्वत, तर माया ही अशाधत आहे असे 
निश्चित मत नाना शास्त्रग्रंथांत सांगितले गेले आहे.(४८) 
आता पुढील समासात देहबुद्धीचे लक्षण सांगितले 
असून ज्याच्याबद्दल भ्रम होऊन सर्व गोंधळ निर्माण 
झाला आहे, तो मी कोण हे सांगितले आहे. (४९) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, म्हणून मी कोण हे नीट 
जाणून घ्यावे आणि मग देहाच्या मीपणाचा त्याग करून 
आत्मवस्तूशी अनन्य व्हावे. मग स्वाभाविकच शाश्वत 
समाधान अंगी बाणते. (५०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' दृश्यनिर्शननाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक ६ : 


130०2 


समास ९ 


सारशोधन 
॥ श्रीराम ॥ 


गुप्त आहे उदंड धन । काये जाणती सेबक जन| 
तयांस आहे तें ज्ञान । बाह्याकाराचें ॥९॥ 


गुप्त ठेविलें उदंड अर्थ । आणी प्रगट दिसती पदार्थ । 
शाहाणे शोधिती स्वार्थ । अंतरी॑ असे ॥२॥ 


तैसें दृश्य हें माईक । पाहात असती सकळ त्येक । 
'परी जयांस ठाउका विवेक । ते तदनंतर जाणती ॥ ३॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--8 € 





श्रीसमर्थ सांगतात की, एखाद्या श्रीमंत माणसाकडे 
उदंड गुप्त धन असते, पण त्याच्या सेवकवर्गाला त्याची 
जाणीव नसते. त्यांना जे काही बाहेर ऐश्वर्य दिसते, 
तेवढ्याचेच ज्ञान असते. (१) 

त्या माणसाने खूपच द्रव्य गुप्त लपवून ठेवलेले 
असते. त्या मानाने थोड्याच वस्तू प्रकट दिसतात. 
त्याचप्रमाणे या दुश्याच्या आत जो खरा अर्थ भरलेला 
आहे, त्याचा शोध फक्त शहाणे लोक घेतात. (२) 

तसे दृश्य जगत हे मायिक असून ते सगळेच 
लोक पाहत असतात. पण जे विवेकी असतात, ते 
दृश्याच्या अंतरीचे गुप्त परब्रह्म जाणतात. (३) 


२२८ दशक ६ : 


द्रव्य ठेऊन जळ सोडिले । लोक म्हणती सरोबर भरलें। 
तयाचें अभ्यांतर कळलें । समर्थ जनासी ॥४॥ 


तैसे ज्ञाते ते समर्थ । तेंहि बोळखिला परमार्थ । 
इतर ते करिती स्वार्थ । दृश्य पदार्थाचा ॥५॥ 


काबाडी वाहाती काबाड । श्रेष्ठ भोगिती रत्नें जाड। 
हें जयाचें तयास गोड । कर्मयोगें ॥६॥ 


येक काष्ठस्वार्थ करिती । येक शुभा येकवाटिती। 
तैसे नव्हेत कौों नृपति । सारभोक्ते ॥७॥ 


जयांस आहे विचार| ते सुकासनीं जाले स्वार। 
इतर जवळील भार । वाहातचि मेळे ॥८॥ 


येक दिव्यान्नें भक्षिती । येक विष्ठा सावडिती। 
आपण बवर्तल्याचा घेती । साभिमान ॥९॥ 


सार सेविजे श्रेष्ठे । असार घेयिजे वृथापृष्टी। 
साराअसाराची गोष्टी । सज्ञान जाणती ॥१०॥ 


गुप्त परीस चिंतामणी । प्रगट खडे कांचमणी। 
गुप्त हेमरत्नखाणी । प्रगट पाषाण मृत्तिका ॥ ११॥ 


अव्हाशंख  आव्हाबेळ । गुप्त वनस्पति अमोल। 
येरंड धोत्रे बहुसाल । प्रगट सिंपी  ॥१२॥ 


कोठे दिसेना कल्पतरु । उदंड सेरांचा विस्तारु। 
पाहातां नाहीं मळियागरु । बोरि बाभळा उदंडी॥ १३॥ 


कामधेनु जाणिजे इंद्रें। सृष्टींत॑ उदंड खिल्लारें। 
महद्धाग्य भोगिजे नृपवरें। इतर कर्मानुसार ॥ १४॥ 


नाना व्यापार करिती जन । आवघेचि म्हणती सकांचन । 
परंतु कुबेराचे महिमान । कोणासीचि न ये॥ १५॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--8 0) 


समास ९ दासबोध 

एका माणसाने मोठा खडा खणून त्यात द्रव्य ठेवून 
वर पाणी सोडून तो खड्डा भरला. लोक म्हणतात की सरोवर 
पाण्याने भरले आहे. पण चतुर आणि जाणत्या लोकांनाच 
बुडाशी द्रव्य ठेवलेले आहे, हे गुपित कळते. (४) 

तसे जे परमार्थ म्हणजे काय हे जाणतात तेच समर्थ 
ज्ञाते असतात. इतर सामान्य अज्ञानी लोक दृश्य पदार्थ 
गोळा करण्यात आपल् स्वार्थ मानतात. (५) 

गडी असतात ते ओझी वाहतात आणि श्रेष्ट असतात 
ते उत्तमोत्तम रत्नांचा उपभोग घेतात. ज्याचे पूर्वकर्म जसे 
असेल, त्याप्रमाणे त्याला ती गोष्ट गोड वाटते. (६) 

कुणी लाकडे गोळा करून विकतो. तर कुणी 
गोवऱ्या वेचीत असतो. पण किमती वस्तूंचे उपभोक्ते 
जे राजे ते असे नसतात. (७) 

जे विचारी असतात ते सुखासनी, पालखीत स्वार 
होतात म्हणजे आत्मसुख त्यांना प्राप्त होते. इतर सामान्य 
अज्ञानी लोक प्रपंचाचा भार वाहता वाहता मरून जातात.(८) 

आत्मज्ञानी पुरुष जणू काही दिव्यान्ने सेवन करतात, 
तर अज्ञानी लोक विषयरूपी विष्ठा चिवडत असतात. 
इतकेच नव्हे तर आपण जे काही करीत आहोत, त्याचा 
अभिमान बाळगतात. (९) 

श्रेष्ठ लोक सार ग्रहण करतात, निरुद्योगी असार 
सेवन करतात. जे आत्मज्ञानी लोक असतात तेच 
सारासार यथार्थ जाणतात. (१०) 

परीस अथवा चिंतामणी हे नेहमी गुप्तच असतात. 
खडे, काचमणी नेहमी प्रकट असतात. सोन्याच्या, 
रत्नाच्या खाणी गुप्त असतात. पण पाषाण मृत्तिका कुठेही 
रस्त्यावर पडलेले असतात. (११) 

उजवा शंख, उजव्या वळणाची वेल, किंवा दिव्य 
अमूल्य वनस्पती हे सर्व गुपत असते. एरंड, धोत्रा व 
शिंपले ही हवी तेथे मुबलक सापडतात. (१२) 

कल्पतरू कोठेच दिसत नाहीत, शेराची झाडे उदंड 
आढळतात. चंदनाचा वृक्ष सहसा आढळून येत नाही, 
पण बोरी-बाभळी उदंड असतात. (१३) 

सृष्टीत हवी तेवढी गाईंची खिल्लारे दिसून येतात. 
कामधेनू फक्त इंद्राजबळच असते. राजा असतो तो थोर 
भाग्याचा उपभोग घेतो, इतर लोकांना त्यांच्या कर्मानुसार 
कमी-अधिक भाग्य लाभते. (१४) 

लोक अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे करतात आणि 
सर्वच म्हणतात को, आम्ही श्रीमंत आहोत, परंतु 
कुबेराची थोरवी कुणालाच प्राप्त होत नाही. (१५) 


दासबोध 


तैसा ज्ञानी योगेश्वर । गुप्तार्थलाभाचा ईश्वर । 
इतर ते पोटाचे किंकर। नाना मतें धुंडिती॥ १६॥ 


तस्मात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे जना । 
सारासारविवंचना । साधु जाणती ॥१७॥ 


इतरांस हें काये सांगणें । खरें खोटें कोण जाणे। 
साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती ॥ १८॥ 


दिसेना जें गुप्त धन । तयासि करणें ल्मगे अंजन । 
गुप्त परमात्मा सजन- । संगती शोधावा ॥ १९॥ 


रायाचे सन्निध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता। 
तैसा हा सत्संग धरितां । सद्वस्तु लाभे. ॥२०॥ 


सद्ठस्तूस लाभे सद्वस्तु । अव्याबेस्तास अव्यावेस्तु। 
पाहातां प्रशस्तास प्रशस्तु । बिचार लाभे ॥२१॥ 


म्हणौनि हें दुश्यजात । आवघेंचि आहे अशाश्वत । 
परमात्मा अच्युत अनंत । तो या दृश्यावेगळा ॥ २२॥ 


दुश्यावेगळा दुश्याअंतरीं । सर्वात्मा तो सचराचरीं। 
विचार पाहातां अंतरी । निश्चये बाणे ॥२३॥ 


संसारत्याग न॒ कारितां । प्रपंचउपाधी न सांडितां। 
जनामध्यें सार्थकता । विचारेचि होये ॥ २४॥ 


हें प्रचितीचें बोलणें । विवेकें प्रचित पाहाणें। 
प्रचित पाहे तें शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥ २५॥ 


सप्रचित आणि अनुमान । उधार आणी रेकडें धन। 
मानसपूजा प्रत्यक्ष दर्शन । यांस महदांतर ॥ २६॥ 


पुढें जन्मांतरी होणार । हा तों अबघाच उधार। 
तैसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ॥२७॥ 


दशक ६ : 








समास ९ २२९ 

त्याप्रमाणे जो खरोखर ज्ञानी आहे, योगेश्वर आहे, 
तोच गुप्त असलेले जे खरे धन, त्याच्या लाभाचा म्हणजेच 
स्वात्मानुभवप्रास्ीचा मालक असतो. इतर अज्ञानी लोक 
हे पोखटचे दास असतात आणि नाना मते धुंडाळत 
बसतात. (१६) 

थोडक्यात, जे सार असते ते लोकांना दिसत नाही 
आणि असार असते तेच तेवढे दिसते. असार सोडून 
सार कसे ग्रहण करावे हे साधूच जाणतात. (१७) 

सामान्य लोकांना हे सांगून काय उपयोग ? ते खरे- 
खोटे जाणूच शकत नाहीत. साधू-संतांच्या खुणा फक्त 
साधूसंतच जाणतात. (१८) 

जे गुप्त धन असते, ते साध्या डोळ्यांना दिसत नाही. 
त्यासाठी डोळ्यात अंजन घालावे लागते. त्या गुप्त धनाप्रमाणेच 
तो परमात्माही गुप्त आहे. त्याचा शोध घ्यावयाचा असेल 
तर संतसंगतीच्या योगे तो घ्यावा लागतो. (१९) 

राजाचे सानिध्य प्राप्त झाले की श्रीमंती सहजच लाभते. 
त्याप्रमाणे सत्संग धस्ला की सहजच सदूवस्तू प्राप्त होते. (२०) 

सद्‌वस्तूची तळमळ ज्याला लागते, त्याला सद्‌वस्तूच 
प्राप्त होते. जो अत्यंत अव्यवस्थित असतो त्याचे जीवनही 
तसेच अस्ताव्यस्त असते. प्रशस्त असेल, थोर असेल, 
त्याचे विचारही तसेच थोर असतात. (२९) 

म्हणून ही सर्व दृश्य सृष्टी अशाश्वत आहे. परमात्मा 
या दृश्याहून वेगळाच आहे. तो अच्युत कधीही न 
ढळणारा व अनंत आहे. (२२) 

दृश्यावेगळा असूनही तो दृश्याच्या अंतरी ओतप्रोत 
भरून राहिला आहे. सर्व चराचरात तोच सर्वांचा आत्मा 
आहे. अंतरांत विचार करून पाहिला की यासंबंधीचा 
निश्चय अंतरात बाणतो. (२३) 

संसाराचा त्याग न करता, प्रपंच उपाधी न सोडता 
या जगात विचारानेच जीवन सार्थक होते. . (२४) 

हे माझे बोलणे प्रचीतीचे आहे. लोकांनीही 
सारासारविवेक करून याची प्रचीती ध्यावी. जे असा 
अनुभव घेतील तेच लोक शहाणे ठरतील. जो अनुभव 
घेणार नाही, तो शहाणा नव्हे. (२५) 

श्रीसमर्थ म्हणतात की, अनुभवाचे बोलणे आणि 
अनुमान यात रोकड आणि उधार धनासारखा फरक 
आहे. तसेच मानसपूजेतील दर्शन आणि ईश्वराचे प्रत्यक्ष 
दर्शन यांतही महद्‌ अंतर आहे. (२६) 

पुढे जन्मांतरी केव्हातरी आत्मानुभव होईल, हा उधारीचा 
विचार आहे. सारासारविचार असा उधारीचा नाही, तर त्याच्या 
योगे तात्काळ स्वस्वरूपानुभवाची प्राप्ती होते. (२७) 


२३० दशक ६ : 


तत्काळचि लाभ होतो । प्राणी संसारी सुटतो। 
संशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ॥ २८॥ 


याचि जन्मे येणेंचि काळें । संसारी होइजे निरळें। 
मोक्ष पाविजे निश्वळें। स्वरूपाकारे|॑ ॥ २९॥ 


ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचि पावेल पतन । 
मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥३०॥ 


हें येथार्थचि आहे बोलणें । विवेकें सीप्रचि मुक्‍त होणें । 
असोनी कांहींच नसणें । जनामधें ॥३९॥ 


देवपद आहे निर्गुण । देवपदी अनन्यपण। 
हाचि अर्थ पाहातां पूर्ण। समाधान बाणे ॥ ३२॥ 


देहींच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें। 
जीवनमुक्तांचीं लक्षणें । जीवन्मुक्त जाणे ॥ ३३॥ 


येरवीं हें खरें न वटे । अनुमानेंचि संदेह वाटे। 
संदेहाचें मूळ तुटे । सदगुरुवचनें ॥ ३४॥ 





समास १० दासबोध 

तत्काळ आत्मज्ञान होऊन माणूस जन्ममरणपरंपरेतून 
सुटतो आणि जन्ममरण येईल की काय, असा संशयही 
समूळ नष्ट होतो. (२८) 

याच जन्मात याच काळी मनुष्य संसारातून मुक्‍त 
होतो आणि निश्चल स्वस्वरूपाशी ऐक्य पावून त्यास 
मोक्ष मिळतो. (२९) 

आता मी हे जे सांगत आहे त्याबद्दल जर कुणी 
संशय घेईल तर तो मुळात सिद्धच-आत्मारामच असूनही 
संशयामुळे वेगळा पडेल, पतन पावेल. हे जो कोणी मिथ्या 
म्हणेल, तर माझ्या उपासनेची त्याला शपथ आहे. (३०) 

मी हे जे सांगत आहे ते माझे बोलणे अगदी 
यथार्थच आहे. सारासारविवेकाने मनुष्य अत्यंत लवकर 
मुक्‍त होतो व जनामध्ये वागत असताही अंतरी मीपणाविरहित 
असतो, म्हणजेच तो लोकांत असून नसल्यासारखा 
असतो. (३१) 

देवपद हे निर्गुण आहे. देवपदी अनन्यपण म्हणजेच 
तद्रूपता किंवा ऐक्य याचा अनुभव घेणे होय. ह्याप्रकारे 
त्याच्या अर्थाशी पूर्ण एकरूप झाले की पूर्ण समाधान 
बाणते. (३२) 

देहात असून विदेही होणे म्हणजे देहबुद्धी पूर्ण 
नष्ट होऊन आत्मबुद्धी दृढ झालेल्या स्थितीत प्रारब्धाचा 
क्षय होईपर्यंत निर्लेप वृत्तीनी जीवन कंठणे, करून काही 
न करणे म्हणजे मी कर्ता ही भावना समूळ नष्ट झाली 
तरी कर्म होत राहणे ही जीवन्मुक्तांची लक्षणे आहेत 
आणि जे जीवन्मुक्त असतील, तेच ती लक्षणे 
जाणू शकतात. (२३) 

'एखी हे खरेच वाटत नाही. अनुभव नसेल तर अनुमानाने 
त्या अवस्थेबद्दल संदेह उत्पन्न होतो, परंतु सदुरूंचे वचन 
श्रवण केले की संदेह समूळ नाहीसे होतात (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सारशोधननाम' समास नववा समाप्त. 


दशक ६ : 


_] -) 
समास ९० 


अनुर्वाच्य 
॥ श्रीराम ॥ 


समाधान पुसतां कांहीं । म्हणती बोलिजे ऐसें नाहीं । 
तरी तें कैसें आहे सर्वही । निरोपावें ॥१॥ 


मुक्‍यानें गूळ खादल्म । गोडी न ये सांगाव्याला। 
याचा अभिप्राव मजला । निरोपण कोजे ॥२॥ 





श्रोत्याने प्रश्‍न केला कौ, आपण समाधानाबद्दल 
सांगितलेत ते समाधान असते तरी कसे, असे जर विचारले, 
तर सर्व सांगतात कौ, ते शब्दाने सांगता येण्यासारखे नाही. 
तरी स्वामी, ते आहे तरी कसे हे आपण मला सर्व काही 
समजावून सांगा. (१) 

सर्व म्हणतात की मुक्याने गूळ खाल्ला तरी तो त्याच्या 
गोडीचे वर्णन करू शकत नाही, तसेच हे आहे. तरी याचा 
अभिप्राय काय ते मला स्पष्ट करून सांगा. (२) 


दासबोध 


दशक ६ : समास १० 


२३९ 





अनुभवहि पुसों जातां । म्हणती न ये किं सांगतां। 
कोणापासीं पुसों आतां । समाधान ॥३॥ 


जे ते अगम्य सांगती। न ये माझिये प्रचिती । 
विचार बैसे माझे चित्तीं । ऐसे करावें. ॥४॥ 


ऐसें श्रोत्यांचे उत्तर । याचें कैसें प्रत्योत्तर। 
निरोपिजेल तत्पर । होऊन ऐका ॥५॥ 


जें समाधानाचें स्थळ । किं तो अनुभवचि केवळ। 
तें स्वरूप प्रांजळ । बोलोन दाऊ ॥६॥ 


जें बोलळस आकळेना । बोलिल्याविणहि कळेना । 
जयासी कल्पितां कल्पना । हिंपुटी होये ॥७॥ 


तें जाणावें 
धरितां 


तेंचि आता सांगिजेळ । जें समाधान सखोल! 
ऐक अनुभवाचे बोल । अनुर्वाच्य वस्तु ॥९॥ 


परत्नह्म । जें वेदांचें गुह्य परम । 
संतसमागम । सर्वहि कळे ॥८॥ 


सांगतां न ये तें सांगणें । गोडी कळाया गूळ देणें । 
ऐसें हें सद्गुरुविणें । होणार नाही. ॥१०॥ 


सद्गुरुकृपा कळे त्यासी । जो शोधील आपणासी । 
पुढें कळे अनुभवासी । आपेंआप वस्तु ॥ ११ 


दृढ करूनियां बुद्धि । आधीं घ्यावी आपशुद्धी। 
तेणें लागे समाधी । अकस्मात ॥९२॥ 


आपलें मूळ बरें शोधिता । आपली तों माईक वार्ता । 
पुढें वस्तुच तत्वतां । समाधान ॥१३॥ 


आत्मा आहे सर्वसाक्षी । हें बोलिजे पूर्वपक्षी । 
जो कोणी सिद्धांत लक्षी । तोचि सिद्ध ॥१४॥ 


सिद्धांतवस्तु लक्षं जातां । सर्वसाक्षी ते अवस्ता । 
आत्मा तीहून पर्ता । अवस्तातीत  ॥ १५॥ 


द्रष्टरेपणें नुरे। 
उतरे। फुंज मीपणाचा ॥ १६॥ 


पदार्थज्ञान जेव्हां सरे। द्रष्टा 
ते समई 





एखाद्याला त्याचा अनुभव सांग असे म्हटले, तरी 
तोही म्हणतो को, अनुभव शब्दात सांगता येत नाही. तर 
मग मी आता समाधानाविषयी कोणाला विचारावे ? (३) 
प्रत्येक जण ते अगम्य आहे असेच म्हणतात, पण 
माझ्या मनाला ते पटत नाही. तरी समाधानाचे स्वरूप माझ्या 
चित्तात नीट ठसेल अशा प्रकारे आपण ते मला सांगावे.(४) 
श्रोत्याने असा प्रश्‍न केला, त्याचे उत्तर आता येथे 
दिले जाईल. तरी तत्पर होऊन ते ऐकावे. (५) 
स्वात्मानुभव म्हणजेच समाधान. त्याचेच स्वरूप 
आता शब्दात स्पष्ट करून दाखवू या. (६) 
जे शब्दात गवसत नाही, पण शब्दात सांगितल्याखेरीज 
जे कळतही नाही आणि ज्याची कल्पना करू जाता 
कल्पनाच नष्ट होते, त्यालाच परब्रह्म म्हणून जाणावे. जे 
वेदांचेही परम रहस्य आहे, ते परब्रह्म संतसमागम 
केल्यानेच पूर्णपणे कळते. (७-८) 
खरे तर शाश्वत समाधानाचे शब्दांत वर्णन करणे 
शक्‍य नाही. पण तरी तू आता मी माझ्या अनुभवाचे बोल 
सांगतो, ते नीट ऐक. (९) 
जे सांगता येत नाही ते सांगायचे आहे. गुळाची गोडी 
कळावी म्हणून गूळच खायला द्यावा, तसे हे आहे. पण 
सदुरूशिवाय हे होऊ शकत नाही. (१०) 
जो आपला आपण शोध षेण्याचा प्रयत्न करतो, 
त्याच्यावर सदुरुकृपा होते आणि पुढे त्याला आपोआप 
अनुभव येऊन आत्मवस्तूचा लाभ होतो. (११) 
बुद्धीचा दृढ निश्चय करून आपण कोण याचा शोध 
घ्यावा. असा शोध घेत असता अकस्मात समाधी लागते. (१२) 
आपल्या मूळ स्वरूपाचा शोध घेऊ लागल्यावर ज्याला 
आपण पूर्वी मी असे मानत होतो, तो देह तर पांचभौतिक, 
मायिक आहे व आपण त्यापासून अलग आहोत. किंबहुना 
आपण तत्त्वत: आत्मवस्तूच आहोत, हा अनुभव साक्षात 
येतो. ही स्थिती ब समाधान भिन्न नाही. (१३) 
आत्मा हा सर्वसाक्षी आहे हा पूर्वपक्ष आहे. हे साक्षित्वही 
पुढे राहात नाही व जो सिद्धान्वाशी एकरूप होतो तोच 
सिद्ध होय. (१४) 
आपल्या खऱ्या स्वरूपाचा शोध घेत असता प्रथम 
मी म्हणजे देह नव्हे, मी साक्षी आहे, असे या अवस्थेत 
वाटत असते. म्हणजे सूक्ष्मपणे द्वैतभाव शेष असतोच. पण 
आत्मा हा अवस्थातीत असल्याने ही अवस्थाही ज्या वेळी 
राहत नाही, त्या वेळी स्वानुभवरूपाने जीवब्रह्मैक्य होते. (१५) 
ज्या वेळी पदार्थज्ञान संपूर्ण नष्ट होते, एवढेच नव्हे, 
तर द्रष्ट्याचे द्रष्टेपणही उरत नाही, त्या वेळी मीपणाचा 
डौलही नष्ट होतो. (१६) 


२३२ दशक ६ : 


जेथे मुराळें मीपण । तेंचि अनुभवाची खूण। 
अनुर्वाच्य समाधान । या कारणें बोलिजे॥ १७॥ 


अत्यंत विचाराचे बोल । तरी ते माईक फोल 
शब्द सबाह्य सखोल । अर्थचे अवघा ॥१८॥ 


शब्दाकरितां कळे अर्थ । अर्थ पाहातां शब्द वेर्थ। 
शब्द सांगे तें येथार्थ । परी आपण मिथ्या ॥ १९॥ 


शब्दाकरितां वस्तु भासे । वस्तु पाहातां शब्द नासे । 
शब्द फोल अर्थ असे । घनवटपणें ॥२०॥ 


भुंसाकरितां धान्य निपजे । धान्ये घेऊन भूंस टाकिजे। 
तैसें शब्द भूंस जाणिजे । अर्थ धान्य ॥२९॥ 


घनवट । घनवटीं उडे पोचट! 
॥२२॥ 


'पोचटामधें 
तैसा शब्द हा फलगट । परत्रह्मीं 


शब्द बोलोनि राहे। अर्थ शब्दापूर्बींच आहे। 
या कारणें न साहे । उपमा तया अर्थासी ॥ २३॥ 


भूंस सांडून कण घ्यावा । तैसा वाच्यांश त्यजावा । 
कण लक्ष्यांश लक्षावा । शुद्ध स्वानुभवें ॥ २४॥ 


दृश्यावेगळें बोलिजे । त्यासी वाच्यांश म्हणिजे । 
त्याचा अर्थ तो जाणिजे । शुद्ध लक्ष्यांश ॥ २५॥ 


ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश । तोचि जाणावा पूर्वपक्ष । 
स्वानुभव तो अलक्ष । लक्षिल नवचे ॥ २६॥ 


जेथें गाळून सांडिळें नभा । जो अनुभवाचा गाभा । 


ऐसा तोहि 





उभा । कल्पित केला ॥२७॥ । असे म्हणावे लागते. 


समास १० दासबोध 

मीपणा संपूर्णपणे विरणे हीच अनुभवाची खूण 
आहे, म्हणूनच समाधान हे अनिर्वाच्य आहे असे म्हटले 
जाते. (१७) 

अत्यंत विचारपूर्वक बोललेले शब्द जरी असले तरी 
ते दृश्याच्या अंतर्भूत असल्याने मायिकच असतात. म्हणून 
नाशिवंतच असतात. पण त्यात जो अंतर्बाह्य असा सखोल 
अर्थ असतो तो सूक्ष्म असतो, अदृश्य असतो. (१८) 

शब्दाच्या माध्यमामुळेच अर्थ कळतो, पण अर्थ कळल्म 
की शब्दांची आवश्यकता राहत नाही. शब्द जे सांगतो ते 
यथार्थ असते, सत्य असते, पण शब्द हा स्वत: मिथ्या 
असतो. (१९) 

शब्दाच्या योगेच आत्मवस्तूचे ज्ञान होते, पण एकदा 
आत्मवस्तूचा लाभ झाला की शब्दाची आवश्यकता उरत 
नाही, तो नाश पावतो. शब्द हे फोलकटासारखे असतात, 
पण अर्थ हे त्यातील भरीव सार असते. (२०) 

धान्य हे नेहमी भुसाचे आवरण घेऊनच उगवते. 
आपण धान्य घेऊन भूस टकून देतो, त्याप्रमाणे शब्द हे 
भूस आहेत, तर त्यातील अर्थ हा धान्याप्रमाणे संग्राह्य असतो, 
हे जाणून घ्यावे. (२१) 

'फोलकटांत सारधान्य भरलेले असते. धान्य ग्रहण 
केल्यावर फोलकट उडून जाते. तसे परब्रह्म हे सार आहे 
आणि शब्द हे फोलकटासारखे त्याज्य आहेत (२२) 

बोलल्याबरोबर शब्द नष्ट होतो, पण अर्थ हा शब्दापूर्वीही 
असतोच. शब्द उच्चारतानाही तो असतो व नंतरही तो असतोच, 
म्हणून अर्थाला कशाचीही उपमा देता येत नाही. (२३) 

भुसाचा त्याग करून कण म्हणजे धान्य घ्यावे, त्याप्रमाणे 
शब्दाचा वाच्यांश टाकून सारभूत असा लक्ष्यांश ग्रहण 
करावा. उदाहरणार्थ, ब्रह्म दृश्यावेगळे आहे या वाक्याचा 
आकलन होणारा जो शब्दार्थ तो वाच्यांश होय, आणि 
याचा जो प्रत्यक्ष अनुभव तो लक्ष्यांश होय. (२४) 

दृश्यावेगळा शब्दाचा जो साधा अर्थ त्याला वाच्यांश 
म्हणतात. तो ध्वनिरूप असतो, पण त्यात जो गूढ भाव 
असतो त्याला शुद्ध लक्ष्यांश म्हणतात. (२५) 

हा जो शुद्ध लक्ष्यांश तोच पूर्वपक्ष जाणावा. त्यालाही 
ओलांडले पाहिजे. स्वानुभव हा मनबुद्धीअगोचर असल्याने 
त्यास अलक्ष म्हटले आहे. वरीलपैकी कशानेही तो जाणता 
येत नाही. (२६) 

पंचमहाभूतांपैकी सर्वांत सूक्ष्म तत्त्व आकाश हे आहे. 
जेथे आकाश तत्त्वाचाही मागमूस उरत नाही अशी अतींद्रिय 
अवस्था असते, तेथेही अनुभव व तो घेणारा असे द्वैत 
जोपर्यंत असते, तोपर्यंत तेथे मायाजनित कल्पना आहेच 
(२७) 


दासबोध 


दशक ६ : समास ९१० 


२३३ 





मिध्याकल्पनेपासूनि जाला । खरेंपण कैंचें असेल त्याला । 
म्हणौनि तेथें अनुभवाला । ठावचि नाहीं. ॥२८॥ 


दुजेविण अनुभव । हें बोलणेंचि तों बाब। 
याकारणें नाहीं. ठाव । अनुभवासी । ॥ २९॥ 


अनुभवें त्रिपुटी उपजे । अद्वैती द्वैतचि ल्ाजे। 
म्हणौनि बोलणें साजे । अनुर्वाच्य ॥३०॥ 


दिवसरजनीचें परमित्य । करांवया मूळ आदित्य। 
तो आदित्य गेल्यांडर्वरित । त्यासी काये म्हणावें ॥ ३१॥ 


शब्दमौन्याचा विचार । व्हावया मूळ बोंकार। 
तो बोंकार गेलिया उच्चार । कैसा करावा ॥३२॥ 


अनुभव आणि अनुभविता । सकळ ये मायेचि करितां। 
ते माया मुळीं नस्तां । त्यासी काये म्हणावें॥ ३३॥ 


वस्तु येक आपण येक । ऐसी अस्ती वेगळिक। 
तरि अनुभवाचा विवेक । बोलों येता सुखें ॥ ३४॥ 


वेगळेपणाची माता । ते लटिके वंधेची सुता । 
म्हणोनिया अभिन्नता । मुळींच आहे. ॥३५॥ 
अजन्मा होता निजेल । तेणें स्वणीं स्वप्न देखिला । 


सद्‌गुरूस शरण गेल्म । संसारदुःखें ॥३६॥ 
सद्गुरुकृपेस्तव । जाला संसार वाव। 
ज्ञान जालियां ठाव । पुसे अज्ञानाचा ॥ ३७॥ 





जो कल्पनेपासून आला तो अनुभव मिथ्याच होय. 
त्याला खरेपणा येईलच कसा ? म्हणून आत्मस्वरूपाच्या 
ठिकाणी अनुभवाला जागाच नाही. (२८) 

जेथे अनुभव आणि अनुभव घेणारा असतो, तेथेच 
त्या अनुभवाची जाणीव होते. द्वैत शिवाय अनुभव आला 
असे बोलणेही व्यर्थच होय. म्हणून स्वरूपी अनुभवास 
जागाच नाही. (२९) 

जेथे अनुभव असतो तेथे अनुभाव्य, अनुभविता 
व अनुभव अशी त्रिपुटी उत्पन्न होते. अद्वैतात द्वैत समूळ 
नष्ट झालेले असते. म्हणून तेथे भाषा उपयोगी पडत नाही. 
म्हणून त्यास अनिर्वाच्य म्हणणेच योग्य ठरते. (३०) 

दिवस आणि रात्रीची मर्यादा सूर्यावर अवलंबून 
असते. तो सूर्यच जर नाहीसा झाला, तर शिल्लक 
उस्लेल्यास काय म्हणावे ? कारण मग दिवस, रात्र हा 
भेदच राहणार नाही. (३१) 

शब्द आणि मौन ह्याचेसंबंधी विचार केला असता 
त्याचे मूळ ओंकार आहे हे कळून येते. ते मूळ स्फुरण 
असून नादाची, ध्वनीची उत्पत्ती त्यापासून होते. तो ओंकारच 
जर नष्ट झाला, तर ध्वनी, नाद उत्पन्न होऊच शकत नाही. 
मग शब्दांचा उच्चार होणार तरी कसा ? (३२) 

अनुभव आणि अनुभविता हे सर्व मायेमुळेच प्रत्ययास 
येते. ती मायाच जर नष्ट झाली, तर हे ह्वैतही राहत नाही. मग 
अनुभव कुठला, त्याला वावच राहत नाही. (३३) 

आत्मवस्तू वेगळी आणि तिचा अनुभव घेणारे आपण 
वेगळे, अशी वेगळीक जर असती तर मग त्या 
अनुभवासंबंधीचा विचार सुखाने सांगता आला असता.(३४) 

माया हीच त्या वेगळेपणाची माता आहे. म्हणजे 
मुळात मायेचेच अस्तित्व जेथे नाही तेथे वेगळीक-भिन्नता 
आहे, असे म्हणणे म्हणजे वंध्येला मुलगी झाली म्हणण्या- 
सारखेच आहे. म्हणून आत्मवस्तूच्या ठिकाणी अभिन्नता, 
अद्वैत हे मूळचेच आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. (३५) 

अजन्मा म्हणजे अविनाशी आत्मा हा निजलेला 
होता, म्हणजेच त्याला आपल्या स्वस्वरूपाचा विसर 
पडला, त्या वेळी त्याला प्रथम स्वप्न पडले को मी 
म्हणजे देह आहे आणि ही दृढ समजूत झाल्यामुळे तो 
संसारदु:ःखाने दुःखी झाला होता. तोच त्याला त्या 
स्वप्नात स्वप्न पडले की तो त्या संसारदुःखामुळे त्रस्त 
होऊन तो सदुरूंना शरण गेला आहे. (३६) 

सदुरुकृपेमुळे त्याला दृश्य जगत मिथ्या हे कळून 
चुकले व आपण देह आहोत हे अज्ञानही नष्ट होऊन 
आत्मस्वरूपाचे ज्ञान झाले. (३७) 


२ड्ड दशक ६ : 


आहे तितुकें नाहीं जालें । नाहीं नाहींपणें निमालें। 
आहे नाहीं. जाऊन उरलें । नसोन कांहीं. ॥३८॥ 


सुन्यत्वातीत शुद्धज्ञान । तेणें जालें समाधान! 
ऐक्यरूपें अभिन्न । सहजस्थिती  ॥३९॥ 
अद्वेतनिरूपण होतां । निमाली ह्वैताची वार्ता । 


ज्ञानचर्चा बोळे जातां । जागृती आली ॥४०॥ 


श्रोता व्हावे सावधान । अर्थी घालावें मन। 
खुणे पावतां समाधान । अंतरी कळे ॥ ४१॥ 


तेणें जितुकें ज्ञान कथिले । तितुकें स्वप्नावारीं गेलें। 
अनुर्वाच्च सुख उरलें । शब्दातीत ॥ ४२॥ 


तेथें शब्देंबिण ऐक्यता । अनुभव ना अनुभविता। 
ऐसा निवांत तो मागुतां । जागृती आला ॥ ४३॥ 


तेणें स्वप्नीं स्वप्न देखिला । जागा होऊनि जागृती आला । 
तेथें शब्द कुंठित जाला । अंत नलगे ॥ ४४॥ 


या निरूपणाचें मूळ। केलेंचि करूं प्रांजळ। 
तेणें अंतरी निवळ । समाधान कळे ॥ ४५॥ 


तंव शिष्यें विनविलें। जी हें आतां निरोपिलें। 
तें पाहिजे बोलिलें । मागुतें स्वामी ॥ ४६॥ 





समास १० दासबोध 

दृश्य सृष्टी आहे अशी वाटत होती ती विवेकाने 
मिथ्या ठरली, आणि नाही म्हणून जे वाटत होते तेही 
विरून गेले. याप्रमाणे जे आहे वाटत होते व जे नाही 
म्हणजे नव्हतेच, ती दोन्ही म्हणजे दृश्यभाव व शून्यत्व 
जाऊन, जे उरले ते परब्रह्म होय. (३८) 

शून्यत्वाचेही ज्ञान ज्याला होते तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
आत्मा तेवढा उरला. त्याच्याशी ऐक्य होताच शाश्वत 
समाधान प्राप्त झाले व भिन्नत्व जाऊन अभिन्न अशी 
सहजस्थिती ऐक्यरूपाने प्राप्त झाली. (३९) 

अद्वैतासंबंधीचे निरूपण ऐकले को, द्वैत हे मिथ्या 
आहे हे कळून येते. आत्मज्ञानासंबंधी चर्चा केली, को 
आपण देह नाही ह्याची जाणीव होते. मी म्हणजे देह ह्या 
अज्ञाननिद्रेतून स्वस्वरूप- ज्ञानरूपी जागृती येते. (४०) 

श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्रोत्यांनी आता सावध 
व्हावे व जे बोलले जात आहे त्याच्या अर्थावर मन एकाग्र 
करावे म्हणजे त्यांना आत्मज्ञानाची खूण पटून समाधान 
कसे असते, हे अंतर्यामी कळेल. (४९) 

अह्वैताच्या निरूपणात शब्दाने जितके ज्ञान 
सांगितले जाते ते शब्द मिथ्या असतात, त्याप्रमाणे 
स्वप्नही मिथ्या असते म्हणून ते स्वप्नाप्रमाणे मिथ्या 
ठरतात. पण आपण जर अर्थावर मन एकाग्र केले 
असेल, तर मग शब्दातीत अशा अनिर्वाच्य आत्मसुखाशी 
तादात्म्य होऊन स्वस्वरूपानुभव येतो. (४२) 

त्या अवस्थेत शब्दाशिवाय ऐक्य होते, अनुभव व 
अनुभविता हे द्वैतही राहत नाही. तो निश्चल, निवांत 
आत्मरूपी ऐक्य पावतो. हीच खरी जागृती होय.(४३) 

जीवाने स्वप्नात आणखी एक स्वप्न पाहिले होते. 
नंतर त्याच स्वप्नात संसारदु:खाने दुःखी होऊन सदुरूंना 
शरण गेल्याचे स्वप्न त्याने पाहिले. त्यामुळे त्याची 
अज्ञाननिद्रा सरून तो स्वस्वरूपाविषयी जागृत झाला, 
म्हणजे त्याला शब्दज्ञान झाले. पण जागा होऊन जागृतीला 
आला म्हणजे त्या शब्दांच्या अर्थाचे चिंतन करता करता 
तो अर्थाशी एकरूप झाला. त्या वेळी शब्दज्ञान कुंठित 
झाले व तो अनंताशी एकरूप झाला. (४४) 

या निरूपणाचे मूळ सार जे आहे ते आता परत 
स्पष्ट करून सांगतो म्हणजे मग तुला समाधान म्हणजे 
काय ते अंतर्यामी कळेल. (४५) 

तेव्हा शिष्याने विनंती केली की हे स्वामी, आता 
आपण जे निरूपण केलेत तेच सर्व परत मला समजावून 
सांगावे. (४६) 


दासबोध 


मज कळाया कारण । केलेंचि करावें निरूपण। 
येथील जे कां निजखूण । ते मज अनुभवावी ॥ ४७॥ 


अजन्मा तो सांग कवण । तेणें देखिला कैसा स्वण। 
तेथें केसें निरूपण । बोलिलें आहे ॥४८॥ 


जाणोनी शिष्याचा आदर । स्वामी देती प्रत्योत्तर। 
तेंचि आतां अति तत्पर । श्रोतीं येथें परिसावें ॥ ४९॥ 


ऐक शिष्या सावधान । अजन्मा तो तूंच जाण। 
तुवां देखिला स्वपींस्वप्न । तोहि आतां सांगतों ॥ ५०॥ 


स्वणीं स्वप्नाचा विचार । तो तूं जाण हा संसार। 
येथें तुवां सारासार । विचार केला ॥५१॥ 


रिघोनी सद्गुरूस शरण । काढून शुद्ध निरूपण। 
याची करिसी ऊणखूण । प्रत्यक्ष आतां ॥५२॥ 


याचाचि घेतां अनुभव । बोलणें तितुकें होतें वाव । 
निवांत विश्रांतीचा ठाव । ते तूं जाण जागृती ॥ ५३॥ 


ज्ञानगोष्टीचा  गल्बला । सरोन अर्थ प्रगटला । 
याचा विचार घेतां आल्म । अंतरीं अनुभव ॥ ५४॥ 


तुज वाटे हे जागृती । मज जाली अनुभवप्राप्ती । 
या नांब केवळ भ्रांती । फिटलीच नाहीं ॥५५॥ 


अनुभव अनुभवीं विराल्मा । अनुभबेंविण अनुभव आला । 
हाहि स्वणींचा चेईल् । नाहींस बापा ॥५६॥ 


जागा जालियां स्वप्नउर्मी । स्वणीं म्हणसी अजन्मा तो मी। 
जागेपणें स्वणउर्मी । गेळीच नाहीं. ॥५७॥ 


दशक ६ : 








समास १९० २३५ 
हा विषय अवघड आहे तो मला नीट कळावा म्हणून 
सांगितलेलेच पुन्हा सांगावे. त्यातील आत्मानुभवाची जी 
निजखूण, रहस्य आहे, त्याचा मला साक्षात अनुभव येईल 
असे आपण करबे. (४७) 
आपण अजन्मा म्हणून म्हणालात तो कोण आहे, 
त्याने कुठले स्वप्न पाहिले, त्या स्वप्नात कशाचे निरूपण 
केले गेले, ते सर्व आपण मला सांगा. (४८) 
शिष्याची जिज्ञासा जाणून स्वामींनी त्याच्या प्रश्‍नांना 
जी प्रत्युत्तरे दिली, ती आता येथे श्रोत्यांनी अत्यंत तत्पर 
होऊन ऐकावी. (४९) 
श्रीगुरू म्हणतात को, शिष्या, सावध होऊन ऐक. 
येथे मी जो अजन्मा म्हणून सांगितला तो तूच आहेस. 
आता तू स्वप्नात स्वप्न कुठले पाहिलेस तेही स्पष्ट करून 
सांगतो ते ऐक. (५०) 
हा संसार हेच तू पाहिलेले स्वप्न होय आणि 
स्वप्नातील विचार म्हणजे येथे तू जो सारासारविचार 
केलास तो होय. (५१) 
नंतर तू सदुरुंना शरण गेलास. त्यांच्या मुखाने 
अध्यात्माचे शुद्ध निरूपण ऐकलेस, तेव्हा तुला आपण 
स्वप्नात वावरत आहोत याची खरी खूण पटली. (५२) 
आता तू त्याचा प्रत्यक्ष अनुभवच घेत आहेस. जेव्हा 
तुला स्वस्वरूपानुभव येईल तेव्हा शाब्दिक ज्ञान हेही मिथ्याच 
असते, हे तुला कळेल व तू आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी 
निश्चल होऊन तीच विश्रांतीची जागा होय हे तुला स्वानुभवाने 
कळेल. हीच मीपणरहित जी स्थिती तीच खरी जागृती 
होय, हे तू जाणून घे. (५३) 
प्रथम प्राप्त झालेल्या शाब्दिक ज्ञानाचा गोंधळ 
संपून ज्या वेळी त्यातील अर्थाकडे तुझे लक्ष केंद्रित 
होईल, त्या वेळी त्या अर्थाचा विचार करता करता 
तुला अंतर्यामी त्याचा अनुभव येईल. (५४) 
तुला त्या वेळी वाटेल की मला अनुभवाची प्राप्ती झाली 
हीच खरी जागृती असावी. पण हे बोलणे योग्य नाही. यावरून 
तुझी भ्रांती अद्याप फिटली नाही हेच कळून येते. (५५) 
अनुभव अनुभवांत विरला, म्हणजे मी देह हे 
जाऊन मी आत्मा, मी द्रष्टा, साक्षी असा अनुभव आला, 
म्हणजे अनुभवाशिवाय अनुभव आला तरी हा तुझा 
अनुभवही स्वप्ममयच आहे. अरे बाबा, तू अजून खरा 
जागा झालेला नाहीस. (५६) 
तू जागा झालास असे तुला वाटते आहे, पण अजून 
तू स्वप्नातच आहेस. स्वप्नातच अजन्मा तो मीच असे तू 
म्हणत आहेस, जागेपणीही तुझी स्वप्नऊर्मी अद्याप गेलेली 
नाही. (५७) 


२३६ दशक ६ : 


स्वप्नी वाटे जागेपण । तैसी अनुभवाची खूण। 
आली परी तें सत्य स्वप्न । भ्रमरूप ॥५८॥ 


जागृती या पैलिकडे। तें सांगणें केवि घडे। 
जेथें धारणाचि मोडे । विवेकाची ॥५९॥ 


म्हणोनि तें समाधान । बोलतांचि न ये ऐसें जाण । 
निशब्दाची ऐसी खूण । वोळखावी ॥६०॥ 


ऐसें आहे समाधान । बोलतांच न ये जाण| 
इतुकेन बाणली खूण । निशब्दाची । ॥६१॥ 








समास १० दासबोध 
स्वप्नातच एखाद्याला वाटते की, तो जागा झाला आहे. 
तशा प्रकारे अनुभवप्राप्तीमुळे तुला वाटते आहे को आपण 
जागे झालो. पण तो अनुभव सत्य असला तरी भ्रमरूप 
स्वप्नातून तू अद्याप पूर्ण जागा झाला नाहीस, (५८) 
ज्या अनुभवाच्या पलीकडे जागृती असते, जेथे 
विवेकाची धारणाच मोडते. त्या स्थितीचे वर्णन कसे 
करता येईल? (५९) 
म्हणूनच ते समाधान अनिर्वचनीय, बोलता न 
येण्यासारखेच आहे. शब्दांच्या पलीकडील अनिर्वाच्य 
आहे, हीच त्याची खूण ओळखावी. (६०) 
ते समाधान शब्दात सांगताच येत नाही. यावरूनच ते 
नि:शब्द, अनुर्वाच्य आहे याचा अर्थ तुझ्या लक्षात यावा. (६१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अनुर्वाच्यनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक सहावा समाप्त. 


-1] 0) 


नास मागनमनलमताकननात 





दासबोध दशक ७ : समास १९ २३७ 
दशक सातवा : चौदा ब्रह्मांचा 
दशक ७ : समास १ 
मंगलाचरण 
॥ श्रीराम ॥ 

विद्यावंताचां पूर्वजु। मत्ताननु येकद्विजु। ग्य य सकती नट कळ 
न नेत्र असलेला आहे व जो चतुर्भुज आहे, ज्याने हातात 

व्रिनयेन चतुभुज । फरशपाणी ॥६॥ परशू धारण केला आहे, तो प्रसन्नवदन गजमुख हा सर्व 
विद्यावंतांचा पूर्वज म्हणजेच मूळ पुरुष आहे. (१) 

कुबेरापासूनि अर्थ । वेदापासून  परमार्थ। व या योत ह कती होते, १२% परमार्थ 
लाभतो, तर लक्ष्मीमुळे ऐश्वर्यसंपन्न झा क भाग्यवान 

लक्ष्मीपासून समर्थ । भाग्यासि आळे ॥२॥ देतात. त्र 


तैसी मंगळपूती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या । 
तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्रे जाळे ॥३॥ 


जैसी समर्थाची लेंकुरें। नाना आळंकारीं सुंदरें। 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारे,।तैसे कवी ॥४॥ 


नमूं ऐसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकाशें पूर्णचंद्रा । 
जयाचेनि  बोधसमुद्रा । भरितें दाटे बळें ॥५॥ 
जो कर्तुत्वास आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ । 
जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंतीं ॥६॥ 
तयापासून प्रमदा । इछा कुमारी शारदा । 
आदित्यापासून गोदा । मृगजळ वाहे. ॥७॥ 
जे मिथ्या म्हणतांच गोवी । माईकपणें लाघवी । 
वक्तयास वेढा लाबी । वेगळेपणें ॥८॥ 
अ द्वैताची जननी । किं ते अद्वेताची खाणी । 


रळमाया गवसणी । अनंत ब्रह्मांडाची ॥९॥ 


"क॑ ते अवदंबरी वल्ली । अनंत ब्रह्मांडी लगडली । 
सूळपुरुषाची माउली । दुहितारूपें ॥१०॥ 








त्याप्रमाणे मंगलमूर्ती हा सर्व विद्यांचा जनक असून 
त्याच्या-पासूनच सर्व विद्या झाल्या आहेत. त्याच्या कृपेने 
प्राप्त झालेल्या विद्येमुळे कवी गद्य-पद्य रचना निर्माण 
करून मान्यवंत ठरले. (३) 

जशी श्रीमंतांची मुले नाना सुंदर अलंकारांनी शोभतात, 
तसे मूळ पुरुषाच्या कृपेने कवी फार शोभून दिसतात. (४) 

अशा त्या गणेंद्राला मी नमन करतो. पूर्णचंद्राला 
पाहून सागराला भरती यावी, त्याप्रमाणे विद्यारूपी प्रकाशाने 
परिपूर्ण अशा पूर्णचंद्ररू्पी गणेशाला पाहून बोधरूपी 
समुद्रालाही अतिशय भरती येत आहे. (५) 

जो सर्व कर्तृत्वाचा आरंभ आहे, मूळ पुरुष, आदिपुरुष 
असून ज्याच्यापासून सर्व विश्वाची उत्पत्ती झाली आहे, 
पण जो या सर्वांच्या पलीकडील असून स्वयंभू आहे, जो 
आधीही आहे व अंतीही आहे; (६) 

त्याच्याचपासून “बहु स्याम्‌' ही इच्छा, ही स्फुरणरूपी 
शारदाकुमारी उत्पन्न झाली आहे. आदित्यापासून मृगजळाची 
गोदावरी वाहावी, तशी या मूळपुरुषापासून शारदा म्हणजे 
मूळमाया झाली आहे. (७) 

तिला मिथ्या म्हणावे तर ती लाघवी आहे, तसेच 
मायिक असे म्हणणाऱ्यालाच ती मोहात गुंतविते. मायेच्या 
नाटकोपणाने वकता निरूपण करीत असतानाच मीपणाच्या 
जाणिवेमुळे नकळत वेगळा पडतो. (८) 

ती द्वैताची जननी आहे की अद्वैताची खाण आहे! 
माया दोन प्रकारची आहे असे म्हणतात. अविद्या माया 
ट्वैताची जननी, त्यास उत्पन्न करणारी आहे, तर विद्या माया 
ही अद्वैताची खाण आहे, म्हणजे तिच्या योगेच अद्वैतानुभव 
येतो. ती मूळमाया अनंत ब्रह्मांडांना आच्छादून टाकते. (९) 

ती मूळमाया म्हणजे विनासायास उगवणारी वेली 
आहे. ती अनंत ब्रह्मांडेरूपी फळांनी लगडलेली आहे. ती 
मूळपुरुषाची आई आणि कन्याही आहे. (परत्रह्मापासून 
मूळमाया व तिच्यापासून मूळपुरुष झाले. ) (१०) 


२३८ 


बंदू ऐसी  वेदमाता । आदिपुरुषाची जे सत्ता। 
आतां आठवीन समर्था । सद्गुरूसी ॥११॥ 


जयाचेनि कृपादृष्टी । होये आनंदाची वृष्टी। 
तेणें सुखें सर्व सृष्टी । आनंदमये ॥१२॥ 


किं तो आनंदाचा जनक । सायोज्यमुक्‍्तीचा नायेक। 
कैवल्यपददायक । अनाथबंधु ॥१३॥ 


मुमुक्ष चातकों सुस्वर । करुणा पाहिजे अंबर। 
वोळे कृपेचा जळधर। साधकांवरी. ॥ १४॥ 


किं तें भवार्णबींचें तारू । बोधे पाववी पैलपारु । 
माहा आवर्ती आधारु । भाविकांसी ॥१५॥ 


किं तो काळाचा नियंता । नांतरी संकटी सोडविता । 
किं ते भाविकांची माता । परम स्नेहाळु ॥ १६॥ 


किं जो परत्रींचा आधार । किं ते विश्रांतीची थार। 
नांतरी सुखाचें माहेर । सुखस्वरू्षप  ॥ १७॥ 


ऐसा सद्गुरू पूर्णपणी । तुटे भेदाची कडसणी। 


देहविण लोटांगणी । तया प्रभूसी ॥ १८॥ 
साधु संत आणी सजन । बंदूनियां श्रोतेजन । 
आतां  कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ १९॥ 


संसार हाचि दीर्घ स्वप्न । लोभे बोसणाती जन। 
माझी कांता माझें धन । कन्या पुत्र माझे ॥ २०॥ 


ज्ञानसूर्य मावळल्म । तेणें प्रकाश लोपला । 
अंधकारें पूर्ण जाला । ब्रह्मयोळा आवघा ॥ २१॥ 


दशक ७ : 





समास १९ दासबोध 


अशी जी वेदमाता आहे आणि आदिपुरुषाची जी 
सत्ता आहे तिला मी वंदन करतो. आता यानंतर मी समर्थ 
अशा सदुरूंचे स्मरण करतो. (११) 

त्यांच्या कृपादृष्टीने आनंदाची वृष्टी होते, एवढेच 
नव्हे, तर त्या सुखाने सर्व सृष्टीच आनंदमय बनते.(१२) 

सदुरू हे आनंदाचे जनक असतात, सायुज्यमुक्‍तीचे 
नायक असतात, सायुज्यमुक्‍तीने त्यांना वरलेले असते. 
ते अनाथांचे बंधू म्हणजे आश्रयदाते असतात व कैवल्यपदाची 
प्राप्ती करून देतात. (१३) 

मुमुक्ष हे जणू चातकपक्षी असतात आणि ते सुस्वराने 
सदुरूरूपी जलधराची त्याने कृपावृष्टी करावी म्हणून आळवणी 
करीत असतात. तेव्हा सदुरूंच्या कृपारूपी आकाशात 
सदुरुरूपी कृपामेध प्रगट होतात व कृपावृष्टी करून मुमुक्षुरूपी 
चातकाची तहान शमवतात. (१४) 

किंवा सदुरू हे या भवसागरातील जहाजच आहेत 
वब आत्मबोध करून भाविकांना या सागराच्या पैलतीरास 
'पोहोचवितात. (१५) 

सदुरू हे काळावरही नियंत्रण ठेवतात, नाना 
संकटांतून भाविकांना सोडवतात आणि भाविकांची ते 
अति स्नेहाळू अशी माताच आहेत. (१६) 

सदुरू हे परमार्थात मार्गदर्शन करीत असल्याने 
मुमुक्षूंना त्यांचा मोठा आधार वाटतो. त्यांच्या सान्निध्यातच 
खरी विश्रांती भाविकांना मिळते, म्हणून ते म्हणजे 
साधकांचे जणू हक्काचे, विश्रांतीचे स्थळ असते. म्हणूनच 
सदुरूंना सुखाचे माहेर असे म्हटले जाते. त्यांच्याजवळ 
सुखालाही सुख प्राप्त होते. (१७) 

असे हे सदुरू साक्षात परब्रह्माप्रमाणेच सर्व प्रकारे 
परिपूर्ण असतात. त्यांच्या कृपेने भेदरूपी अडसर तुटतो. 
अशा त्या सदुरूंना माझ्या प्रभूंना, स्वामींना मी देहाशिवाय 
म्हणजे मीपणाविरहित लोटांगण घालतो. (१८) 

याप्रमाणे श्रीसदुरुवंदन केल्यानंतर इतर सर्व साधू, 
संत आणि सजन श्रोते यांनाही वंदन करून वक्ता 
म्हणतो आहे कौ, आता पुढील कथानुसंधानही आपण 
सावधपणे ऐका. (१९) 

संसार हेच दीर्घ काळ चालणारे स्वप्न असून त्यात 
लोभामुळे माझी कांता, माझे धन, माझे कन्या-पुत्र असे 
लोक नाना प्रकारे बरळतात. (२०) 

आत्मज्ञानरूपी सूर्य मावळल्याने आत्मज्ञानरूपी 
प्रकाश नाहीसा होतो आणि अवघा ब्रह्मांडगोल अंधाराने 
पूर्ण व्यापला जातो. (२१) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास ९ २३९ 





नाहीं सत्वाचे चांदिणें । कांहीं मार्ग दिसे जेणें। 
सर्व भ्रांतीचेनि गुणें । आपेंआप न दिसे ॥ २२॥ 


देहबुद्धिअहंकारें । निजेळे घोरती घोरें। 
दुःखें आक्रंदती थोरें । विषयसुखाकारणें ॥ २३॥ 


निजेळे असतांच मेले । पुन्हा उपजतांच निजेले। 
ऐसे आळे आणी गेले। बहुत ल्क ॥२४॥ 


निदसुरेपणेंचि सैरा । बहुतीं केल्या येरझारा । 
नेणोनियां परमेश्वय । भोगिळे कष्ट ॥२५॥ 
तया कष्टाचे निर्शन । व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान | 


म्हणोनि हें निरूपण । अध्यात्मग्रंथ  ॥२६॥ 


सकळ विद्येमध्यें सार । अध्यात्मविद्येचा विचार। 
दशमोध्याई॑ सारंगधर । भगवद्गीतेसि बोलिला ॥ २७॥ 


श्लोक 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बाद: प्रबदतामहम्‌ ॥ 


याकारणें अद्वैतग्रंथ । अध्यात्मविद्येचा परमार्थ । 
पाहावया तोचि समर्थ । जो सर्वांगें श्रोता ॥ २८॥ 


जयाचें चंचल हृदये । तेणें ग्रंथ सोडूंचि नये। 
मोडितां अलभ्य होये । अर्थ येथीचा ॥२९॥ 


जयास जोडला परमार्थ । तेणें पाहावा हा ग्रंथ। 
अर्थ शोधितां परमार्थ । निश्चये बाणे ॥३०॥ 


जयासि नाहीं परमार्थ । तयासिन कळेयेथीचा अर्थ। 
नेत्रेविण  निधानस्वार्थ । अंधास कळेना ॥३१॥ 


चेक म्हणती मऱ्हाटें काये । हें तों भल्यांसि ऐकों नये। 
दों मूर्ख नेणती सोये । अर्थान्बयाची ॥ ३२॥ 








ज्यायोगे मार्ग सापडला असता त्या सत्त्वगुणरूपी 
चांदण्याचाही अभाव असल्याने मार्ग दिसत नाही. सर्व 
प्रकारच्या भ्रांतीच्या योगाने म्हणजे विपरीत ज्ञानाने वेढून 
टाकल्याने आपण स्वत:लाही पाहू शकत नाही, अशी 
स्थिती होते. (२२) 
अज्ञानरूपी निद्रेत झोपलेले असताना देहबुद्धीच्या 
अहंकारामुळे ते मोठमोठ्याने घोरत असतात आणि विषयसुख 
मिळावे म्हणून मोठ्याने आक्रोश करीत असतात. (२३) 
अज्ञानरूपी निद्रेत असतानाच ते मरतात आणि परत 
जन्माला आले कौ, परत अज्ञानरूपी निद्रेत झोपी जातात. 
याप्रकारे अनेक लोक असेच आले आणि गेले. (२४) 
अज्ञानरूपी निद्रेच्या भराने असंख्य जीव स्वैरपणे 
जन्ममृत्यूच्या येरझारा करीत राहतात. परमेश्वराला न 
जाणल्याने त्यांना खूप कष्ट सोसावे लागतात. (२५) 
हे कष्ट भोगावे लागू नयेत म्हणून आत्मज्ञान होणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठीच ते ज्ञान करून 
देण्यासाठीच अध्यात्म ग्रंथाची आवश्यकता असते. (२६) 
जगातील सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्मविद्या हीच सर्वश्रेष्ठ 
आहे, असे श्रीमद्‌ भगवद्गीतेच्या दहाव्या अध्यायात भगवान 
श्रीकृष्णांनी म्हटले आहे. (२७) 
अर्थ--सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्मविद्या ती मीच 
होय. प्रवक्त्यांचा वाद तोही मीच होय. (असे भगवान 
श्रीकृष्ण म्हणतात. ) 
या कारणानेच अध्यात्मविद्येचा परमार्थ ज्यांत प्रतिपादन 
केलेला असतो ते अद्वैत-ग्रंथ-श्रवण जो श्रोता जीवाचे 
कान करून ऐकतो, सर्व लक्ष श्रवणात एकाग्र करून 
ऐकतो, तोच त्यातील अर्थ ग्रण करू शकतो. (२८) 
ज्याला चंचल हृदयामुळे असे श्रवण घडत नसेल 
त्यानेही काहीही झाले तरी ग्रंथ एकदा वाचून अथवा 
श्रवण करून सोडून देऊ नये, वारंवार वाचून अथवा 
श्रवण करून मनन करावे. जर असे केले नाही, तर त्या 
अध्यात्मग्रंथाच्या वाचनाने अथवा श्रवणाने जो अलभ्य 
लाभ होतो तो होणार नाही, तो अलभ्यच राहील. (२९) 
ज्याला परमार्थाची खरोखर तळमळ असेल, मनापासून 
आवड असेल त्याने हा अध्यात्मग्रंथ जरूर वाचावा. 
वारंबार वाचून अर्थासंबंधी शोध घेऊ लागल्यावर परमार्थ 
निश्चयाने त्याच्या अंगी बाणेल. (३०) 
ज्या माणसाला परमार्थाची आवड नाही, त्याला या 
ग्रंथातील अर्थ कळणार नाही. आंधळ्या माणसाला 
डोळ्यांच्या अभावी द्रव्यसाठा दिसत नाही. (३१) 
कुणी एक म्हणतात की मराठीत काही अर्थ नाही. 
चांगल्या माणसांनी मराठीतील अध्यात्मग्रंथ ऐकू नये, 
असे म्हणणारी माणसे मूर्ख असतात. ग्रंथांतील शब्दांचा 
अन्वयार्थ लावून त्यांतील सार ग्रहण करण्याची त्यांची 
कुवत नसते. (३२) 


२४० 


ल्येहाची मांदुस केली । नाना र्ते साठविलीं। 
ते अभाग्यानें त्यागिली । लोखंड म्हणौनी ॥ ३३॥ 


तैसी भाषा प्राकृत । अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत । 
नेणोनि त्यागी भ्रांत । मंदबुद्धिस्तव  ॥ ३४॥ 
आहाच सांपडतां धन । त्याग करणें मूर्खपण। 


द्रव्य घ्यावे सांठवण । पाहोंचि नये ॥ ३५॥ 


'परिस देखिला आंगणीं । मार्गी पडिला चिंतामणी । 
आव्हावेळ  माहांगुणी । कूपांमधें ॥३६॥ 


तैसें प्राकृतीं अद्वैत । सुगम आणी सप्रचित। 
अध्यात्म लाभे अकस्मात । तरी अवश्य घ्यावें ॥ ३७॥ 


न करितां वित्पत्तीचा श्रम । सकळ शास्त्रार्थ होये सुगम । 
सत्समागमाचें वर्म । तें हें ऐसें असे ॥ ३८॥ 


जें वित्पत्तीनें न कळे। तें सत्समागमें कळे। 
सकळ शास्त्रार्थ आकळे । स्वानुभवासी  ॥ ३९॥ 


म्हणौनिकारण सत्समागम । तेथें नलगे वित्पत्तीश्रम । 


जन्मसार्थकाचें वर्म । वेगळेचि आहे ॥४०॥ 
श्लोक 
भाषाभेदाश्व वर्तन्ते ह्यर्थ एको न संशय: । 


पात्रह्यये यथा खाद्य स्वादभेदो न विद्यते॥ १॥ 


भाषापालरें कांहीं । अर्थ वायां जात नाहीं। 
कार्यसिद्धि ते सर्वही । अर्थाचपासी_ ॥ ४१९॥ 


तथापी प्राकृताकरितां । संस्कृताची सार्थकता । 
येऱहवीं त्या  गुप्तार्था। कोण जाणे ॥ ४२॥ 


आतां असो हें बोलणें । भाषा त्यागूनि अर्थ घेणें । 
उत्तम घेऊन त्याग करणें । सालीटरफलांचा ॥ ४३॥ 


दशक ७ : 








समास ९ दासबोध 


लोखंडाची पेटी केली आणि त्यात नाना रत्नांचा 
साठा केला आणि अभागी माणसाने ती पेटी लोखंडाची 
म्हणून तिचा त्याग करावा, (२३३) 
त्याप्रमाणेच भाषा मराठी म्हणून ज्या ग्रंथांत वेदांत 
आणि सिद्धांताचा अर्थ, स्पष्टीकरण मराठीत केलेले असते, 
त्यांचा भ्रमिष्ट लोक त्यांची बुद्धी मंद असल्याने त्या ग्रंथाचे 
महत्त्व न जाणून त्याग करतात. (३४) 
सहजगत्या, काही श्रम न पडता जर द्रव्य सापडले, 
तर त्याचा त्याग करणे हा मूर्खपणा आहे. द्रव्य कशात 
साठवले आहे ह्याचा विचार न करता द्रव्य घ्यावे.(३५) 
समजा, परीस अंगणात सापडला, वाटेने जात 
असता वाटेवर चिंतामणी पडलेला दिसला आणि अत्यंत 
श्रेष्ठ, उजव्या बाजूने वाढणारी वेल घराच्या विहिरीत 
आढळून आली तर परीस, चिंतामणी किंवा कल्पलता 
अयोग्य ठिकाणी आढळली, म्हणून त्याचा त्याग शहाण्या 
माणसाने करू नये. (३६) 
त्याप्रमाणे मराठीत जर सोप्या शब्दात अनुभवसिद्ध 
असे अह्ैत तत्त्वज्ञान प्रात होत असेल, तर अचानक 
लाभणाऱ्या त्या अध्यात्माचा लाभ जरूर घ्यावा. (३७) 
विद्याप्राप्तीसाठी व्युत्पत्तीचे जराही श्रम करावे न 
लागता केवळ सत्समागमामुळे सर्व शास्त्रार्थ सुगम होतो. 
सत्समागमाचे हेच तर वर्म-रहस्य आहे. (३८) 
जो शास्त्रार्थ विद्त्तेने कळत नाही, तो सर्व शास्त्रार्थ 
सत्समागमामुळे स्वानुभव येऊन कळतो. (३९) 
म्हणून शास्त्रार्थ कळण्यास विद्याप्राप्तीसाठी करावे 
लागतात तसे श्रम करण्याची आवश्यकता नाही, तर 
सत्समागमाची आवश्यकता आहे. कारण ज्यायोगे 
मनुष्यजन्माचे सार्थक होते, ते वर्म वेगळेच आहे.(४०) 
भाषांमध्ये भेद असतो, पण त्यात अर्थ एकच असतो. 
खाण्याची वस्तू वेगवेगळ्या दोन भांड्यांत ठेवली, तरी 
त्यांच्या रुचीमध्ये फरक पडत नाही. 
भाषा जरी बदलली तरी अर्थात काही फरक पडत 
नाही. सर्व कार्यसिद्धी अर्थावरच अवलंबून असते.(४१) 
तथापि खरी गोष्ट अशी आहे, अध्यात्मग्रंथ प्राकृतात 
झाल्यामुळेच संस्कृतमधील ग्रंथांची थोरबी लोकांना कळून 
येत आहे. नाहीतर संस्कृत ग्रंथात जो गुप्त अर्थ भरलेला 
आहे, त्याला कोण जाणू शकले असते? (४२) 
आता हे बोलणे पुरे झाले. उत्तम सारभाग ग्रहण करून 
साली, टरफलांचा त्याग करावा, त्याप्रमाणे भाषा कुठलीही 
का असेना तिचा विचार न करता त्यातील अर्थावर लक्ष 
केंद्रित करावे. त्याचे ग्रहण करावे. (४३) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास ९ २४१ 





अर्थ सार भाषा पोचट । अभिमानें करावी खटपट। 
नाना आहेंतेनें वाट । रुधिली मोक्षाची ॥ ४४॥ 


शोध घेतां लक्ष्यांशाचा । तेथें आधीं वाच्यांश केंचा । 
अगाध महिमा भगवंताचा । कळला पाहिजे ॥ ४५॥ 


बोलणें । हें जयाचें तोचि जाणे । 
खुणे । स्वानुभवी पाहिजे॥ ४६॥ 


मुकेपणाचें 
स्वानुभवाचिये 


अर्थ जाणे अध्यात्माचा । ऐसा श्रोता मिळेल कैंचा । 
जयासि बोलतां वाचेचा । हव्यासचि पुरे ॥४७॥ 


परीक्षवंतांपुढें रत्न । ठेविता होये समाधान| 
तैसें ज्ञानियांपुढें ज्ञान । बोलावें वाटे ॥ ४८॥ 


मायाजाळें दुश्वीत होये । तें निरूपणीं कामा न ये। 
सांसारिकां कळे काये । अर्थ येथीचा ॥ ४९॥ 


श्लोक 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनंदन । 
बहुशाखा ह्यनंताश्व बुद्धयो5व्यबसायिनाम्‌ ॥ १॥ 


वेबसाई॑ जो मळिण । त्यासि न कळे निरूपण। 


येथें पाहिजे सावधपण । अतिशयेंसीं ॥५०॥ 


नाना रत्ने नाना नाणीं । दुश्चीतपणें घेतां हानी । 
यगेक्षा नेणतां प्राणी । ठकला तेथें ॥५१॥ 


अम निरूपणीं जाणा । आहाच पाहातां कळेना । 
स्झाटेंचि उमजेना । कांहीं केल्या ॥५२॥ 





अध्यात्मग्रंथातील अर्थ हे सार आहे त्याचे खरे महत्त्व 
आहे. भाषा पोचट आहे म्हणजे भाषेला महत्त्व नाही. पण 
लोक भाषाभिमान बाळगून व्यर्थच वाद घालीत बसतात 
त्या नाना प्रकारच्या अहंतेमुळे ते स्वत:च्या मोक्षाच्या मार्गांत 
अडथळे उत्पन्न करत असतात. (डर्४) 

वाच्यांश म्हणजे शब्द व लक्ष्यांश म्हणजे अर्थ. ज्या 
वेळी माणूस अर्थाचा शोध घेऊ लागतो तेव्हा शब्द मागे 
पडतो, अर्थावरच लक्ष केंद्रित करावे लागते. पण 
भगवंताचा महिमा तर इतका अगाध आहे की तो शब्द 
व अर्थ यांच्याही पलीकडे गेल्याशिवाय जाणता येत नाही 
हे आपल्याला कळायला हवे. (४५) 

मुक्या माणसांची एक भाषा असते. ती ज्याची 
त्यालाच कळते, म्हणजे दुसऱ्या मुक्‍याला कळते किंवा 
ती भाषा जो जाणत असेल त्यालाच ती कळते. 
त्याचप्रमाणे स्वानुभवाच्या ज्या खुणा, त्या स्वानुभवीच 
जाणू शकतो. (४६) 

श्रीसमर्थ म्हणतात की, ज्याला अध्यात्माचा अर्थ 
कळतो असा श्रोता भेगवा असे वक्‍्त्याला वाटत असते. तसा 
श्रोता भेटला की वक्‍्त्याला बोलण्यात हौस वाटते. (४७) 

रत्नपारखी मनुष्य असेल तर त्याच्यापुढे रत्ने ठेवताना 
समाधान वाटते. कारण तो त्याचे मूल्य बरोबर जाणतो. 
त्याप्रमाणेच ब्रह्मनिष्ट आत्मज्ञानी व्यक्‍तीपुढे ज्ञानाच्या गोष्टी 
बोलाव्याशा वाटतात. (४८) 

मायेच्या जाळ्यात सापडल्याने ज्याचे चित्त चंचल 
झालेले असते त्याला अध्यात्माचे निरूपणही उपयोगी 
'पडत नाही. जो सांसारिक आहे, त्याला आध्यात्मिक 
ग्रंथांचा अर्थ कसा कळणार ? (४९) 

अर्थ--हे कुरुनंदना स्वरूपनिश्चय करणारी बुद्धी 
एकच असते. ज्या लोकांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले 
असतात त्यांना स्वरूपनिश्चय करता येत नाही. (९) 

जो अनेक धंदे करणारा असतो, ज्याचे अंत:करण 
शुद्ध झालेले नसते, त्याला अध्यात्मनिरूपणातील अर्थ ग्रहण 
करता येत नाही. तो अर्थ कळण्यास अत्यंत सावधानता, 
चित्ताची एकाग्रता यांची आवश्यकता असते. (५०) 

एखाद्या माणसापुढे नाना रत्ने, अनेक प्रकारची 
नाणी पडलेली आहेत किंवा कुणी आणून टाकली तरी 
त्याला रत्नांची अथवा नाण्यांची पारख करता येत नसेल 
आणि त्याने बेसावधपणे त्यातून काही उचलली तरी 
त्याची फसगत होते. (५१) 

तसे अध्यात्माचे विवेचन अगदी मराठीत जरी असले 
तरी वरवर ऐकले, तर ते काही केल्या उमजत नाही.(५२) 


२४२ 
जेथें निरूपणाचे बोल । आणि अनुभवाची वोल। 


तें संस्कृतापरीस खोल । अध्यात्मश्रवण ॥५३॥ 


मायात्रहा 'बोळखावें । तयास अध्यात्म म्हणावें । 
तरी तें मायेचें जाणावें । स्वरूप आधीं ॥५४॥ 


माया सगुण साकार। माया सर्वस्व विकार। 
माया जाणिजे विस्तार । पंचभूतांचा  ॥ ५५॥ 


माया दृश्य दृष्टीस दिसे । माया भास मनासि भासे। 
माया क्षणभंगुर नासे । विवेकें पाहातां ॥५६॥ 


माया अनेक विश्वरूप । माया विष्णूचे स्वरूप। 
मायेची सीमा अमूप । बोलिजे तितुकी ॥ ५७॥ 


माया 
माया 


बहुरूपी 
पाहातां 


बहुरंग । माया ईश्वराचा संग) 
अभंग । अखिळ वाटे ॥५८॥ 


माया 
माया 


सृष्टीची 
'तोडितां 


रचना । माया आपुली कल्पना । 
तुटेना । ज्ञानेंबिण ॥५९॥ 


ऐसी माया निरोपिली । स्वल्प संकेतें बोलिली । 
पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं. ॥६०॥ 


पुढें ब्रह्मनिरोपण । निरोपिलें 
जेणें तुटे मायाभान । येकसरें 


ब्रह्मज्ञान । 
॥६१॥ 


दशक ७ : 








समास १ दासबोध 
जे अध्यात्म-निरूपण वक्त्याच्या अनुभवाच्या बोल्यने 
युक्‍त असते, ते जरी प्राकृतात असले तरी संस्कृतापेक्ष 
अधिक सखोल असते. (५२३ 
ज्या निरूपणाने माया व ब्रह्म यांचे स्वरूप कळून 
येते, त्याला अध्यात्म म्हणतात. तरी आता प्रथम मायेड 
स्वरूप जाणून घ्या. (५४. 
माया ही सगुण-साकार असते. सर्व विकार मायेच्य 
ठिकाणीच असतात. हा पंचमहाभूतांचा पसारा म्हणजेच 
माया. (५८ 
मायेच्या योगेच ही दृश्य सृष्टी आपल्या डोळ्यांना 
दिसत असते. मायेच्यामुळे मनाला नाना भास होतात. 
माया ही क्षणभंगुर असून सारासारविवेक केला की तो 
नाश पावते. (८५६) 
अनेक ब्रह्मांडे, हे सर्व विश्व हे मायेचेच स्वरूप 
आहे. माया ही विष्णूचे स्वरूप आहे, म्हणजे निर्गुण ब्रह् 
मायेच्या योगेच सगुण- साकार बनते. मायेची सीमा अमृप 
म्हणजे अवर्णनीय आहे; तिच्याबद्दल जितके बोलावे 
तेवढे थोडेच आहे. (५७! 
माया बहुरूप्याप्रमाणे वेगवेगळी सोंगे घेते. ते 
बहुरंगी म्हणजेच बहुढंगीही आहे. ईश्वराच्या ठिकाणीह' 
मायेचे अस्तित्व असते. कारण मायेशिवाय सगुण, निराकार 
व साकार प्रगटू शकतच नाही. प्रथमदर्शनी असे वाटते 
कौ ती अखिल, अभंग आहे. (५८) 
मायेमुळे दृश्य सृष्टीची रचना झाली. आपली कल्पन 
हे मायेचेच रूप आहे. मात्र आत्मज्ञान झाल्याखेरीज अन्य 
उपायांनी ती नष्ट होत नाही. (५९) 
याप्रमाणे अगदी थोडक्यात केवळ संकेताने मायेचे 
वर्णन केले आहे. आता श्रोत्यांनी चित्तवृत्ती अत्यंत सावध 
करणे आवश्यक आहे. (६०) 
कारण आता पुढील समासात परब्रह्माचे निरूपण 
करून ज्या ब्रह्मज्ञानाच्या योगे मायेचे भान पूर्णपणे तुटते. 
नष्ट होते, त्या ब्रह्मज्ञानाचे स्वरूप सांगितले जाईल, असे 
समर्थ म्हणतात. (६१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मंगलाचरणनाम' समास पहिला समाप्त. 


(3८) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास २ २२३ 





दशक ७ : 


समास २ 


ब्रह्मननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निर्गुण निराकार । ब्रह्म निःसंग निर्विकार। 
ब्रह्मासि नाही पारावार । बोलती साधु ॥ १॥ 


ब्रह्म सर्वांस व्यापक । ब्रह्म अनेकी येक। 
ब्रह्म शाश्वत हा विवेक । बोलिला शास्त्री ॥२॥ 


ब्रह्म अच्युत अनंत । ब्रह्म सदोदित संत। 
ब्रह्म कल्पनेरहित । निर्विकल्प ॥३॥ 
ब्रह्म या दुश्यावेगळें । ब्रह्म सुन्यत्वास निराळें। 
ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळें । चोजवेना ॥४॥ 
ब्रह्म दृष्टीस दिसेना । ब्रह्म मूर्खासी असेना! 
ब्रह्.ा साधुविण येना । अनुभवासी ॥५॥ 
ब्रह्म सकळांहूनि थोर । ब्रह्मा ऐसें नाहीं सार! 
ब्रह्म सूक्ष्म अगोचर! ब्रह्मादिकांसी  ॥६॥ 
ब्रह्म शब्दीं ऐसें तैसें । बोलिजे त्याहूनि अनारिसें। 


परी तें श्रवणअभ्यासें । पाविजे ब्रह्म ॥७॥ 


ब्रह्मास नामें अनंत । परी तें ब्रह्म नामातीत। 
ब्रह्मास हेतदृष्टांत ।॥ देतां न शोभती ॥८॥ 


दुसरें । पाहातां काय आहे खरें। 
उत्ते कदा न साहे ॥९॥ 


श्लोक 
यतो वाचो निवर्तंते अप्राप्य मनसा सह॥ 


जेथें वाचा निवर्तती । मनासी नाहीं ब्रहाप्राप्ती । 
ऐसी बोलिली श्रुती । सिद्धांतवचन  ॥ १०॥ 


ब्रह्मासारिखें 
ब्रह्म  दष्टांत 


कल्पनारूप मन पाहीं । ब्रह्मी कल्पनाचि नाहीं । 
म्हणौनि वाक्य कांहीं । अन्यथा नव्हे ॥११॥ 


आतां मनासि जें अप्राप्त । तें कैसें होईल प्राप्त । 
ऐसें म्हणाल तरी कृत्य । सद्गुरुविण नाहीं॥ १२॥ 





श्रीसमर्थ सांगतात की, ब्रह्म हे गुणरहित, आकाररहित, 
संगरहित आणि विकाररहित असून त्याला पारावार नाही, 
असे साधू लोक म्हणतात. (१) 
ब्रह्म हे सर्व चराचराला व्यापून आहे, अनेकांत 
असून एक आहे व ते शाश्वत आहे असे सर्व शास्त्रे 
सांगतात. (२) 
ब्रह्म अढळ आहे, त्याला अंत नाही, ते सदोदित 
असणारे असून कल्पनेरहित निर्विकल्प असे आहे.(३) 
या दृश्य सृष्टोहून ते वेगळे आहे, शून्यत्वाहूनही 
निराळे आहे. ते मनबुद्धीअगोचर असल्याने इंद्रियांच्या 
योगे त्याला जाणता येत नाही. (४) 
ब्रह्म डोळ्यांना दिसत नाही, त्यामुळे मूर्ख लोक 
ब्रह्म नाही असेच म्हणतात. साधूंची कृपा झाल्याखेरीज 
ब्रह्माचा अनुभव येत नाही. (५) 
ब्रह्म सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्याच्यासारखे दुसरे सार 
नाही. ते अत्यंत सूक्ष्म असल्याने ब्रह्मादिकांनाही ते 
इंद्रियांनी जाणता येत नाही. (६) 
ब्रह्माचे वर्णन शब्दांनी कशाही प्रकारे केले तरी ते 
त्या वर्णनाहून विलक्षण आहे. पण अध्यात्म- श्रवण, 
आणि ध्यानाभ्यास इत्यादींच्या योगे त्याची प्राप्ती होऊ 
शकते. (७) 
ब्रह्माला अनंत नामे असली तरी वास्तविक ते 
नामातीत आहे. ब्रह्माला समजावून सांगण्याच्या दृष्टीने जो 
दृष्टांत दिला जातो, तो त्यास शोभतच नाही. (८) 
ब्रह्मासारखे दुसरे काही नाहीच, हेच खरे असल्याने 
त्याला दृष्टान्त देऊन त्याचे वर्णन करण्यात काही अर्थ 
नसतो. (९) 
अर्थ--वाणी व मन ते अप्राप्य आहे असे म्हणून 
तेथून परत येतात. 
वाणी ब्रह्मापाशी जाऊ शकत नाही, ती माघारी 
फिरते. मनाच्या योगेही ब्रह्मप्रापती होऊ शकत नाही, असे 
सिद्धान्ववचन श्रुती- माउली सांगते. (१०) 
मन हे कल्पनामय असते आणि ब्रह्माच्या ठिकाणी 
तर कल्पनाच नाही, म्हणून हे वाक्य काही खोटे नाही.(११) 
आता जे मनाला प्राप्त होऊ शकत नाही त्याची प्राप्ती 
कशी होईल, असे जर म्हणाल, तर त्याचे उत्तर असे आहे 
को, सदुरूशिवाय हे कार्य होऊ शकत नाही. (१२) 


र्ड्ड 


भांडारगृहें भरली । परी असती आडकिलीं। 
हातास न येतां किली । सर्वही अप्राप्त ॥१३॥ 


तरी ते किली ते कवण । मज करावी निरूपण। 
ऐसा श्रोता पुसे खूण । वक्‍्तयासी ॥१४॥ 


सद्गुरुकृपा तेचि किली । जेणें बुद्धि प्रकाशली। 
द्वैतकपाटें उघडलीं । येकसरीं ॥१५॥ 


तेथें सुख असे वाड । नाही. मनास पवाडा 
मनेंबिण कैवाड । साधनाचा ॥ १६॥ 


त्याची मनेंबिण प्राप्ती । किं बासनेविण तृप्ती । 


तेथें न चले वित्पत्ती । कल्पनेची ॥ १७॥ 
तें परेहूनि पर । मनबुद्धीअगोचर । 
संग सोडितां सत्वर । पाविजेतें ॥१८॥ 
संग सोडावा आपुल्ा । मग पाहावें तयाला । 


अनुभवी तो या बोल । सुखावेळ गा ॥१९॥ 


आपण म्हणिजे मीपण । मीपण म्हणिजे जीवपण। 
जीवपण म्हणिजे अज्ञान । संग जडला  ॥२०॥ 


सोडितां तया संगासी । ऐक्य होये नि:संगासी। 
कल्पनेविण  प्राप्तीसी । अधिकार ऐसा ॥२१॥ 


मी कोण ऐसें नेणिजे । तया नांव अज्ञान बोलिजे । 
अज्ञान गेल्ियां पाबिजे । परब्रह्म तें. ॥२२॥ 


देहबुद्धीचें थोरपण । परत्रह्मी न चले जाण| 
तेथें होतसे निर्वाण । अहंभावासी । ॥२३॥ 


परी । राया रंका येकचि सरी। 
॥२४॥ 


उंचनीच नाहीं 
जाला पुरुष अथवा नारी । येकचि पद 


ब्राह्मणाचें ब्रह्म तें सोंबळें । शूद्राचें ब्रह्म तें बोवळें। 
ऐसें वेगळें आगळें। तेथें असेचिना ॥ २५॥ 


उंच ब्रह्म तें रायासी । नीच ब्रह्म तें परिवारासी। 
ऐसा भेद तयापासीं । मुळींच नाही. ॥२६॥ 


दशक ७ : 








समास २ दासबोध 
भांडारगृहात सामान भरलेले असते पण आपल्या 
हातात जर किल्ली नसेल, तर ते कुलुपबंद खोलीत ठेवलेले 
असल्याने त्याची प्राप्ती होऊ शकत नाही. (१३) 
हे ऐकून श्रोता वक्‍्त्याला विचारू लागला कौ, तर 
मग ती किल्ली कोणती, हे आपण मला सांगावे. (१४) 
सदुरुकृपा हीच ती किल्ली आहे. तिच्यामुळे 
बुद्धीत आत्मज्ञान प्रकाशते आणि त्यामुळे एकाएकी 
ट्वैताची दारे उघडतात म्हणजेच द्वैत नाहीसे होऊन तो 
आत्मरूपाशी ऐक्य पावतो. (१५) 
तेथे अमर्याद सुख असते, पण मनाला तेथे प्रवेश 
नसतो. मनाशिवायच साधन चालू राहते. (१६) 
आत्म्याची प्राप्ती मनाशिवाय होते, कारण मन तेथे 
'पोहोचूच शकत नाही. वासना नसतानाच तृप्ती लाभते, त्या 
सहजावस्थेत कल्पनेची शक्तीही कुंठित होते. (१७) 
परब्रह्म हे परावाणीच्या स्फुरणाच्याही पलीकडले 
असते. ते मन, बुद्धी, इंद्रिये इत्यादींनी जाणता येत 
नाही. आणि मीपणाचा संग सोडताच तात्काळ त्याची 
प्राप्ती होते. (१८) 
आपण आपला संग सोडावा आणि मग त्याला 
पाहावे असे मी म्हणताच अनुभवी जे असतील ते माझ्या 
बोलण्यातील रहस्य जाणून निश्चित सुखावतील. (१९) 
आपण म्हणजे देहाच्या ठिकाणी जे मीपण असते 
ते होय. मीपण म्हणजेच जीवपण, आणि जीवपण 
म्हणजे अज्ञान. अज्ञानामुळे स्वस्वरूपाचा विसर पडून मी 
म्हणजे देह असा मीपणाचा संग जडतो. (२०) 
या संगाचा त्याग केला की नि:संगाशी ऐक्य होते 
म्हणजे जीव-ब्रहौौक्य होते. कल्पनेचा त्याग केला की अशा 
प्रकारे तो जीव आत्मज्ञानाचा अधिकारी होतो. (२९) 
मी कोण हे माहीत नसणे यालाच अज्ञान म्हणतात. 
ते अज्ञान नाहीसे झाले की, सहजच परब्रह्माची 
प्राप्ती होते. (२२) 
देहबुद्धीच्या मोठेपणाला परत्नह्माच्या ठिकाणी काही 
वाव नसतो. परब्रह्माच्या ठिकाणी अहंभावाचा पूर्णपणे 
नाश होतो. (२३) 
परत्नह्माच्या ठिकाणी उच्च-नीच अथवा रावरंक, किंवा 
पुरुष-स्त्री अशी विषमता नाही. ते एकच पद आहे. (२४) 
ब्राह्मणाचे ब्रह्म ते सोवळे व शूद्राचे ब्रह्म ते ओवळे 
असा भेद तेथे असतच नाही. (२५) 
राजाला श्रेष्ट ब्रह्म आणि त्याच्या परिवाराला 
नीच म्हणजे कमी प्रतीचे ब्रह्म असा भेद ब्रह्मापाशी 
नसतो. (२६) 


दासबोध 


सकळांसि मिळोन ब्रह्म येक । तेथें नाहीं हे अनेक। 
रंक अथवा ब्रह्मादिक । तेथोचि जाती ॥ २७॥ 


दशक ७ : 


स्वर्ग मृत्य आणि पाताळ । तिहीं ल्ेकींचे ज्ञातेसकळ। 
सकळांसि मिळोन येकचि स्थळ । विश्रांतीचे ॥२८॥ 


गुरुशिष्या येकचि पद । तेथें नाहीं. भेदाभेद । 
परी या देहाचा समंध । तोडिल् पाहिजे ॥ २९॥ 


देहबुद्धीचा अंतीं । सकळांसि येकचि प्राप्ती । 
येक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति । हें श्रृतिवचन ॥ ३०॥ 


साधु दिसती वेगळाले । परी ते स्वरूपी मिळाले। 
अवघे मिळोन येकचि जाले । देहातीत बस्तु ॥३१॥ 


ब्रह्म नाहीं नवें जुनें । ब्रह्म नाहीं अदिक उणें। 
उणें भाविल तें सुणें । देहबुद्धीचें ॥३२॥ 


देहबुद्धीचा संशयो । करी समाधानाचा क्षयो। 
चुके  समाधानसमयो । देहबुद्धीयोगे ॥ ३३॥ 


देहाचे जें थोरपण । तेंचि देहबुद्धीचें लक्षण । 
मिथ्या जाणोनि विचक्षण । निंदिती देहो. ॥३४॥ 


देह पावे जंबरी मरण । तंवरी धरी देहाभिमान। 
पुन्हा दाखवी पुनरागमन । देहबुद्धि मागुती ॥ ३५॥ 


देहाचेनि थोरपणें । समाधानासी आलें उणें । 
देहो पडेल कोण्या गुणें । हेंहि कळेना ॥ ३६॥ 


हित आहे देहातीत । म्हणौनि निरोपिती संत। 
देहबुद्धीने अन्हित । होंचि ल्मगे ॥३७॥ 





सामर्थ्यबळें 
देहबुद्धीची 


देहबुद्धी । योगियांसि तेहि बाधी । 
उपाधी । पैसावो लागे ॥३८॥ 


समास २ २४५ 

सगळ्यांना मिळून एकच ब्रह्म आहे. त्या ठिकाणी 
अनेकता नाही. रंक असो वा ब्रह्मादिक असोत, त्या 
'एका ब्रह्माच्या ठिकाणीच जातात. (२७) 

स्वर्ग, मृत्यू ब पाताळ या तिन्ही लोकांतील 
आत्मज्ञानी व्यक्तींचे सर्वांचे मिळून परब्रह्म हे एकच 
विश्रांतीचे स्थळ आहे. (२८) 

गुरूला व शिष्याला एकाच ब्रह्मपदाची प्राप्ती 
होते. तेथे भेदभाव नाही. पण देहबुद्धी पूर्णपणे सोडावी 
लागते. (२९) 

देहबुद्धीचा अंत होऊन आत्मबुद्धी दृढ झाली की, 
अशा सर्वांना एकाच ब्रह्माची प्राप्ती होते. ' एकं ब्रह्म 
द्वितीयं नास्ति' असे श्रुतिवचन आहे. (ब्रह्म एकच एक 
आहे, दुसरे नाही.) (३०) 

साधू-संत हे देहाने वेगवेगळे दिसतात, पण 
अंतर्यामी ते एकाच परब्रह्मस्वरूपाशी ऐक्य पावलेले 
असतात. सर्व मिळून एकच देहातीत वस्तू म्हणजे 
ब्रह्मरूप होऊन राहातात. (३१) 

ब्रह्म कधी नवे नसते किंवा कधी जुनेही होत 
नाही. ते कमी-अधिकही होत नाही. नेहमी एकसारखेच 
अक्षुण्ण असते. जो कोणी त्यास उणे ठरवील तो 
देहबुद्धीचा कुत्रा असतो. (३२) 

ज्यांची देहबुद्धी दृढ असते त्यांच्या मनात 
आत्म्याविषयी अनेक संशय असतात. त्यामुळे त्यांना 
समाधान लाभत नाही. या नरदेहात असतानाच शाश्वत 
समाधानाची प्राप्ती करून घेता येते, पण देहबुद्धी दढ 
झाल्याने ही संधीही चुकते. (३३) 

देहाला महत्त्व देणे हेच देहबुद्धीचे मुख्य लक्षण 
आहे. जे चतुर अथवा विवेकी लोक असतात ते देह 
मिथ्या आहे, हे जाणूनच देहाची निंदा करतात. (३४) 

देहास मरण येईपर्यंत अज्ञानी जीव देहाभिमान 
बाळगत असतो. त्याची दृढ असलेली देहबुद्धी परत 
त्याला जन्म घेण्यास भाग पाडते. (३५) 

देहास अवास्तव महत्त्व दिल्यामुळे समाधान घटते. 
शिवाय ज्याला इतके महत्त्व दिले जाते, तो देह कोठल्या 
कारणाने केव्हा, कुठे पडेल हेही कळत नाही. (३६) 

सर्व संत असे सांगतात की, देहातीत होण्यातच 
जीवाचे कल्याण आहे. देहबुद्धी धारण केल्याने अहितच 
होत असते. (३७) 

सिद्धींच्या सामर्थ्याचा उपयोग केला की त्यायोगे 
योग्याच्या मनातही मी श्रेष्ठ, अशी मीपणाची जाणीव 
वाढू लागते (आणि ते त्याला कळतही नाही.) (३८) 


२४६ 


म्हणौनि देहबुद्धि हे झडे । तरीच परमार्थ घडे। 
देहबुद्धीनें बिघडे । ऐक्यता ब्रह्मीची ॥ ३९॥ 
विवेक वस्तूकडे ओढी । देहबुद्धि तेथूनि पाडी । 
अहंता लाऊन निवडी । वेगळेपणें ॥ ४०॥ 


विचक्षणें याकारणें । देहबुद्धि त्यजावी श्रवणें । 
सत्यब्रह्मी  खसाचारपणें । मिळोन जावें ॥४९॥ 


सत्यब्रह्म तें कवण । ऐसा श्रोता करी प्रएन। 
प्रत्योत्तर दे आपण । वक्ता श्रोतयासी ॥ ४२॥ 


म्हणे ब्रह्म येकचि असे । परी तें बहुविध भासे। 
अनुभव देहीं अनारिसें । नाना मती ॥४३॥ 


जें जें जया अनुभवले । तेंचि तयासि मानलें 
तेथेंचि त्याचें बिस्वासलें । अंतःकर्ण ॥ डॅड ॥ 


ब्रह्म नामरूपातीत । असोनि नामें बहुत। 
निर्मळ निश्चळ निवांत । निजानंद ॥ ४५॥ 


अरूप अलक्ष अगोचर । अच्युत अनंत अपरांपर। 


अदृश्य अतर्क्ये अपार । ऐसीं नामें. ॥४६॥ 
नादरूप जोतिरूप । चैतन्यरूप  सत्तारूप। 
साक्षरूप सस्वरूप । ऐसीं नामें. ॥ ४७॥ 


सुन्य आणी सनातन । सर्वेश आणी सर्वज्ञ। 
सर्वात्मा जगजीवन । ऐसीं नामें ॥ ४८॥ 


सहज आणी सदोदित । शुद्ध बुद्ध सर्वातीत। 
शाश्वत आणी शब्दातीत । ऐसीं नामें. ॥ ४९॥ 
विशाळ विस्तीर्ण विश्वंभर । विमळ वस्तु व्योमाकार। 
आत्मा परमात्मा परमेश्वर । ऐसी नामें ॥५०॥ 


परमात्मा ज्ञानघन । येकरूप पुरातन । 
चिद्रूप चिन्मात्र जाण । नामें अनाम्याचीं ॥५९॥ 


ऐसीं नामें असंख्यात । परी तो परेश नामातीत। 
त्याचा करावा निश्चितार्थ । ठेविली नामे ॥५२॥ 


तो विश्रांतीचा विश्राम । आदिपुरुष आत्माराम । 
तें येकचि परत्रह्म। दुसरें नाही... ॥५३॥ 


दशक ७ : 





समास २ दासबोध 
म्हणून देहबुद्धी संपूर्णपणे नाहीशी झाली तरच 
परमार्थाची प्राप्ती होऊ शकते. देहबुद्धी जोपर्यंत असते, 
तोपर्यंत जीवब्रहौक्य अनुभवास येत नाही. (३९) 
आत्मानात्मविवेकाच्या योगे आत्मवस्तूकडे मन 
ओढ घेऊ लागते, तिची प्राप्ती व्हावी अशी इच्छा उत्पन्न 
होते, पण देहबुद्धी दृढ असल्याने परत मन परावृत्त होते, 
आणि देहासंबंधी अहंता उत्पन्न झाली की, ती जीवाला 
आत्मवस्तूपासून वेगळे करते. (४०) 
म्हणून या सर्व गोष्टींचा विचार करून अध्यात्माच्या 
श्रवणाच्या साहाय्याने शहाण्या माणसाने देहबुद्धीचा संपूर्ण 
त्याग करावा आणि खरोखर सत्य अशा परब्रह्मात 
मिसळून जावे. (४१) 
हे ऐकून श्रोत्याने ' सत्य ब्रह्म कोणते' असा प्रश्‍न 
केल. तेव्हा वक्त्याने श्रोत्यास जे प्रत्युत्तर दिले ते एका. (४२) 
वास्तविक ब्रह्म एकच आहे, पण ते अनेक प्रकारे 
भासते. कारण लोकांची मनोवृत्ती भिन्न भिन्न प्रकारची 
असल्याने तेच ब्रह्म प्रत्येकास निरनिराळ्या प्रकारे 
अनुभवास येते. (४३) 
ज्या ज्या व्यक्तीला जसा जसा अनुभव येतो, त्या 
व्यक्‍तीला तोच खरा वाटतो व त्याच्या अंत:करणात 
त्याबद्दलच विश्वास उत्पन्न होतो. (४४) 
खरे तर ब्रह्म नामरूपाच्या पलीकडे आहे. तरी 
त्याला अनेक नावे दिली जातात. उदाहरणार्थ : निर्मळ. 
निश्चळ, निवांत, निजानंद, (४५) 
अरूप, अललक्ष्य, अगोचर, अच्युत, अनंत, अपरांपर. 
अदृश्य, अतर्क्य, अपार अशी अनेक नावे आहेत. (४६) 
नादरूप, ज्योतिरूप, चैतन्यरूप, सत्तारूप, साक्षरूप. 
स्वस्वरूप अशीही अनेक नावे आहेत. (४७) 
कुणी शून्य म्हणतात, तर कुणी सनातन, कुणो 
सर्वेधर तर कुणी सर्वज्ञ, सर्वात्मा, जगजीवन अशा 
विविध नामे देतात. (४८) 
सहज, सदोदित, शुद्ध, बुद्ध, सर्वातीत, शाश्वत. 
आणि शब्दातीत अशी अनेक नामे आहेत. (४९) 
विशाल, विस्तीर्ण, विश्वंभर विमल, वस्तू, व्योमाकार 
आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर अशीही नामे आहेत. (५०) 
परमात्मा, ज्ञानधन, एकरूप, पुरातन, चिट्रूप, चिन्मात्र 
अशी अनाम्याची अनेक नामे आहेत. (५१) 
अशी असंख्य नावे असली तरी तो परेश नामातीतच 
आहे. पण त्याच्या स्वरूपाची निश्चित कल्पना यावी 
म्हणून ही नामे ठेवली आहेत. (५२) 
ते परब्रह्म म्हणजे विश्रांतीचा विश्राम आहे. तेच 
आदिपुरुष असून आत्मारामही तेच आहे. ते एकच एक 
आहे, तेथे दुसरे काहीही नाही. (५३) 


दासबोध 


तेंचि  कळायाकारणें । चौदा ब्रह्मांचीं लक्षणें । 
सांगिजेती तेणें श्रवणें । निश्चयो बाणे ॥ ५४॥ 


खोटें निवडितां येकसरें। उस्लें तें जाणिजे खरें। 
चौदा ब्रहें शास्त्राधारें । बोलिजेती ॥५५॥ 


दशक ७ : 





समास ३ २४७ 

ते एकले एकच आहे, हा निश्चय बाणावा म्हणून 
ते समजण्यासाठी येथे चौदा ब्रह्मांची लक्षणे सांगत आहे, 
ती श्रवण करावीत. (५४) 

जे खोटे असेल ते निवडून बाजूला काढल्यावर जे उरते 
ते खरे असे जाणावे. आता शास्त्रीय ग्रंथांच्या आधारे येथे 
चौदा ब्रह्मांचे वर्णन केले जाईल असे समर्थ म्हणतात.(५५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' ब्रह्मनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक ७ : 


103 
समास ३ 


चतुर्दशब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता व्हावे सावधान । आतां सांगतो ब्रह्मज्ञान । 
जेणें होये समाधान । साधकाचे ॥१॥ 


र्ते साधायाकारणें । मृत्तिका लागे येकवटणें। 
चौदा ब्रह्मांची लक्षणें । जाणिजे तेसी ॥२॥ 


पदार्थेबिण 
पूर्वपक्षेंबिण 


संकेत । ह्वैतावेगळा दृष्टांत । 
सिद्धांत । बोलतांचि न ये ॥३॥ 


आधीं मिथ्या उभाराबें । मग तें बोळखोन सांडावें। 
पुढें सत्य तें स्वभावें । अंतरी बाणे ॥४॥ 


म्हणौन चौदा ब्रह्मांचा संकेत । बोलिला कळाया सिद्धांत । 
येथें श्रोती सावचित । क्षण येक असावें ॥५॥ 


पहिलें तें शब्दब्रह्म । दुजें मीतिकाक्षरब्रह्म। 
नसर खंब्रह्म । बोलिली श्रुती ॥६॥ 
चौथें जाण सर्वब्रह्म । पांचवें चैतन्यब्रह्म । 
माहावें सत्ताब्रह्म । साक्षत्रह्म सातवे ॥७॥ 
आठवें सगुणब्रह्म । नवें निर्गुणब्रह्म । 
दाह्यवें बाच्यब्रह्म। जाणावे पै ॥८॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, आता ज्यायोगे साधकांचे 
समाधान होईल ते ब्रह्मज्ञान मी सांगतो. तरी श्रोत्यांनी 
सावध होऊन ते ऐकावे. (१) 


स्ब्रे मिळविण्यासाठी खाणीतून खणून आधी माती 
गोळा करावी लागते. मग त्यातून रत्ने निवडावी 
लागतात. त्याप्रमाणे येथे प्रथम चौदा ब्रह्माची लक्षणे 
जाणावीत. (२) 


एखादी गोष्ट संकेताने दाखवून द्यायची असली तर 
एखादा पदार्थ खूण म्हणून वापरला जातो. कुठलाही 
दृष्टांत द्वैता शिवाय देता येत नाही. त्याप्रमाणे आधी 
पूर्वपक्ष व्यवस्थित मांडून त्याचे खंडन केल्याशिवाय 
सिद्धांतासंबंधी बोलताच येत नाही. (३) 


आधी जे मिथ्या आहे, ते डोळ्यांसमोर उभे राहील 
अशा प्रकारे त्याचे वर्णन करावे लागते व त्याचा 
खोटेपणा पटवून द्यावा लागतो. म्हणजे नंतर जे सत्य 
असेल ते अंतःकरणात बाणते. (४) 


म्हणून प्रथम चौदा ब्रह्मांच्या खुणा सांगतो म्हणजेच 
पूर्वपक्ष मांडतो. तो श्रोत्यांनी क्षणभर चित्त अत्यंत एकाग्र 
करून सावधपणे श्रवण करावा, म्हणजे नंतर त्यांना 
सिद्धांत व्यवस्थित कळेल. (५) 


पहिले शब्दब्रह्म, दुसरे 3 हे एकाक्षर ब्रह्म, श्रुती 
ज्याचे वर्णन करते ते खं ब्रह्म हे तिसरे होय. (६) 
चौथे सर्वब्रह्म, पाचवे चैतन्यब्रह्म, सहावे सत्तात्रह्म, 
सातवे साक्षब्रहा. (७) 
आठवे सगुण ब्रह्म, नववे निर्गुण ब्रह्म, वाच्यब्रह्म 
हे दहावे जाणावे. (८) 


२४८ 


अनुभव तें अक्रावें । आनंदब्रह्म तें बारावें। 
तदाकार तेरावें । चौदावें अनुर्वाच्य ॥९॥ 


ऐसीं हे चौदा ब्रह्मे । यांची निरोपिलीं नामें। 
आतां स्वरूपाची वर्मे । संकेत दाऊ ॥ १०॥ 


अनुभवेंबिण भ्रम) या नांव शब्दब्रह्मा 
आतां  मौीतिकाक्षरब्रह्म । तें येकाकझषर ॥११॥ 


खंशब्दे आकाशब्रह्म । महदाकाश व्यापकधर्म। 
आतां बोलिलें सूक्ष्म । सर्वब्रह्म ॥९१२॥ 


पंचभूतांचें कुवाडें। जें जें तत्व दृष्टी पडे! 
तें तें ब्रह्मचि चोखडें । बोलिजेत आहे ॥१३॥ 


या नांब  सर्वब्रह्म । श्रुृतिआश्रयाचें वर्म । 
आतां चैतन्यब्रह्म । बोलिजेल ॥ १४॥ 
पंचभूतादि मायेतें । चैतन्य चि चेतवितें। 


म्हणौनि त्या चेतन्यातें । चैतन्यब्रह्म बोलिजे ।। १५॥ 


चैतन्यास ज्याची सत्ता । ते सत्ताब्रह्म तत्वता । 
तये सत्तेस जाणता । या नाव साक्षब्रह्म॥ १६॥ 


साक्षत्व जयापासुनी । तें हि आकळिलें गुणीं। 
सगुणब्रह्म हे वाणी । तयासि वदे ॥ १७॥ 


जेथें नाही गुणवार्ता । तें निर्गुणब्रह्म तत्वता । 
वाच्यब्रह्म तें हि आतां । बोलिजेल ॥१८॥ 


जें बाचें बोलतां आलें । तें वाच्यब्रह्म बोलिलें 
अनुभवासि  कथिलें।न वचे सर्वथा ॥१९॥ 


धर्म । 
॥२०॥ 


या नांब अनुभव ब्रह्म । आनंदवृत्तीचा 
परंतु याचेंहि वर्म । बोलिजेल 


ऐसें हें ब्रह्म आनंद । तदाकार तें अभेद। 


अनुर्वाचीं संबाद । तुटोने गेला ॥२९॥ 
ऐसीं हे चौदा ब्रहों । निरोषिळी अनुक्रमें। 
साधकें पाहातां भ्रमें । बाधिजेना ॥२२॥ 


दशक ७ : 








समास ३ दासबोध 
अनुभवब्रह्म हे अकरावे, आनंददत्रह्म हे बारावे, तदाकार 
ब्रह्म हे तेरवे आणि अनिर्वाच्य ब्रह्म हे चौदावे ब्रह्म आहे. (९) 
अशी ही चौदा ब्रह्मे आहेत. येथे प्रथम त्यांची 
नावे सांगितली. आता त्यांच्या स्वरूपाची वर्मे खुणेने 
थोडक्यात दाखवू. (१०) 
स्वस्वरूपाचा साक्षात्‌ अनुभव नसताना अनुमानाने 
जे ब्रह्माचे वर्णन केले जाते, त्याला शब्दब्रह्म म्हणतात. 
श्रीसमर्थ म्हणतात, की, तो केवळ भ्रमच होय. यानंतर 
मीतिकाक्षर ब्रह्म म्हणजे 3 हे एकाक्ष होय. (११) 
खं ब्रह्म म्हणजे आकाशब्रह्म. महदाकाशाप्रमाणे ते 
सूक्ष्म रूपाने सर्वत्र व्यापून असते. यानंतर त्याहूनही सूक्ष्म 
असे सर्वब्रह्म हे चौथे आहे. (१२) 
पंचमहाभूतांच्या कोड्यात जे जे तत्त्व दृष्टीला पडते ते 
ते चोखडे म्हणजे निर्मल ब्रह्मच आहे असे म्हटले जाते. (१३) 
*सर्व खल्विदं ब्रह्म' या श्रुतीच्या आधारे यालाच 
सर्वब्रह्म म्हटले जाते. आता चैतन्यब्रह्म म्हणजे काय ते 
सांगतो. (१४) 
पंचमहाभूतादी मायेला चैतन्यच चेतविते, नाहीतर 
ती तत्त्वे जडच आहेत. जे चैतन्य त्यांना चेतविते, ते चैतन्य 
ब्रह्म होय. (१५) 
ज्या सत्तेने हे चैतन्य पंचमहाभूतादिकांना चेतविते, 
ती सत्ता म्हणजेच सत्ताब्रह्म होय व त्या सत्तेला जे जाणते 
त्यास साक्षब्रह्म म्हणतात. (१६) 
साक्षित्व ज्यापासून प्राप्त होते, ते ब्रह्म गुणांनी युक्‍त 
असते म्हणून त्याला सगुण ब्रह्म म्हणतात. (१७) 
जेथे गुणांचा मागमूसही नसतो त्याला निर्गुण ब्रह्म 
म्हणतात. आता वाच्यब्रह्म म्हणजे काय ते सांगतो.(१८) 
वाणीने ज्याचे वर्णन करता येते, त्याला वाच्य ब्रह्म 
म्हणतात. पण अनुभव असतो त्याचे वर्णन कधीच 
करता येत नाही. (१९) 
त्यालाच अनुभव ब्रह्म म्हणतात. आनंद हीही एक 
वृत्तीच असते. परंतु याचेही रहस्य सांगितले जाईल.(२०) 
अशा ब्रह्माला आनंदब्नरह्म म्हणतात. ब्रह्माशी 
तदाकारता होऊन अभेद होतो ते तदाकार ब्रह्म होय. 
अनिर्वाच्य म्हणजे वर्णजातीत. मग तेथे संवाद कसा 
होणार? त्याचे वर्णन होऊच शकत नाही. म्हणूनच 
त्याला अनिर्वाच्य ब्रह्म म्हणतात. (२१) 
याप्रमाणे अनुक्रमाने ही चौदा ब्रह्मे येथे सांगितली 
आहेत. त्यासंबंधीचे निरूपण साधकाने नीट ध्यानात 
घेतले तर त्याला अज्ञानामुळे होणाऱ्या भ्रमाची बाधा 
होणार नाही. (२२) 


दासबोध 


ब्रह्म जाणावें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत। 


चौदा ब्रह्मांचा सिद्धांत । होईल आतां. ॥२३॥ 
शब्दब्नरह्म तें शाब्दिक । अनुभवेंबिण माईक! 
शाश्वताचा बिवेक । तेथें नाहीं. ॥२४॥ 
जें क्षर ना अक्षर । तेथें कैंचें मीतिकाक्षर। 
शाश्वताचा बिचार । तेथेंहि न दिसे ॥ २५॥ 
खंब्रह्म ऐसें वचन । तरी सुन्यातें नासी ज्ञान । 
शाश्वताचें अधिष्ठान । तेथेहि न दिसे ॥२६॥ 


नासिवंत | 
॥ २७॥ 


सर्वत्रास आहे अंत । सर्वब्रह्म 
प्रळये बोलिला निश्चित । वेदांतशास्त्रीं 


ब्रह्मप्रळये मांडेल जेथें । भूतान्वय कैचा तेथें। 
म्हणौनियां सर्वब्रह्माते। नाश आहे. ॥२८॥ 


अचळासि आणी चळण । निर्गुणास लावितां गुण। 
आकारास विचक्षण । मानीतना ॥२९॥ 


जें निर्माण पंचभूत । तें प्रत्यक्ष नासिवंत । 


सर्वब्रह्म हे मात ।॥ घडे केबी ॥३०॥ 
असो आतां हें बहुत । सर्वब्रह्म नासिवंत । 
बेगळेपणास अंत । पाहाणें कैचे ॥३१॥ 


आतां जयास चेतवावें । तेंचि माईक स्वभावें। 


तेथें चैतन्याच्या नावें । नास आला ॥३२॥ 
'परिवारेबिण सत्ता । ते सत्ता नव्हे तत्वता । 
पदार्थेविण साक्षता । तेहि मिथ्या ॥३३॥ 


दशक ७ : समास ३ 


। 





२४९ 


ब्रह्म हे शाथत आहे आणि माया अशाश्वत आहे, 
हे नीट ध्यानात धरून पुढे येणारे चौदा ब्रह्मांचे निरसन 
ऐकावे. (२३) 
शब्दब्रह्म हे केवळ शाब्दिक असते. तेथे साक्षात 
अनुभव नसल्याने ते मायिकच असते. आणि माया तर 
अशाश्वत. म्हणून त्यास शाश्वत म्हणता येत नाही.(२४) 
ब्रह्म हे क्षप नाही आणि अक्षरही नाही. ते एकच एक 
नित्य असल्याने तेथे विनाशी (क्षर) आणि अविनाशी 
(अक्षर) या द्वैतमूलक कल्पनाच संभवत नाहीत. 3३ 
काराच्या ठिकाणीही शाधवताचा विचार करता येत नाही.( २५) 
खं ब्रह्म असे बचन आहे. खं म्हणजे आकाश 
म्हणजेच अवकाश म्हणजेच शून्य. शून्याचा नाश ज्ञानाने 
होतो म्हणून तेही शाश्वत ठरत नाही. (२६) 
वेदांत शास्त्रात प्रलयकाळी सर्वांचा नाश होतो, असे 
सांगितले आहे. म्हणजे जे काही सर्व आहे ते नाशिवंत 
असल्याने सर्व-ब्रह्मासही शाश्वत म्हणता येत नाही.( २७) 
ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू होऊन प्रलयाला आरंभ झाला 
को ब्रह्मलोकापासून सर्व सृष्टी नाश पावते. मग तेथे 
पंचमहाभूतांचा समुदाय तरी कसा टिकून राहणार! म्हणून 
सर्वब्रह्मलाही नाश आहे. (२८) 
ब्रह्म हे अचळ, निर्गुण, निराकार असताना चल, 
गुणसंभूत आणि विविध आकार असलेल्या सर्व दृश्य 
सृष्टीला ब्रह्म म्हणणे हे विचारवंत मान्य करीत नाहीत.(२९) 
पंचमहाभूतांपासून जे जे निर्माण होते, ते नाशिवंत 
आहे हे प्रत्यक्ष दिसून येते, तेथे सर्वब्रह्म ही गोष्ट मान्य 
कशी व्हावी ? (३०) 
असो. आता हे किती वर्णन करावे! थोडक्यात 
म्हणजे सर्वब्रह्म नाशिवंत आहे. *सर्व' या शब्दात जी 
वेगळेपणाची भावना असते तिचा जीवब्रहौक्यात नाश 
होत असतो. मग पाहणे कुठले? (३१) 
आता ज्याला चेतविले जाते तोच स्वाभाविकपणे 
मिथ्या आहे, तर त्याला चेतविणारे चैतन्य असे म्हणताच 
येत नाही. जे झालेच नाही, त्याला चेतविणार कसे 
आणि कोण? (३२) 
सत्ता ही परिवाराशिवाय असत नाही म्हणजे 
ज्यांच्यावर सत्ता गाजवायची ते व जो सत्ता गाजवतो तो 


| दोघांची जरूर असते. परब्रह्म हे केवळ एकले एकच 


असते, म्हणून त्यास सत्ताब्रह्म म्हणता येत नाही. काही 
पदार्थ असेल तर त्याला साक्षित्वाने पाहिले जाते. जेथे 
पदार्थच मिथ्या असतो तेथे साक्षित्वही मिथ्याच असते, 
म्हणून परब्नह्माला साक्षब्रह्ही म्हणता येत नाही. (३३) 


२५० 


दशक ७ : 


समास ३ दासबोध 





आहे । प्रत्यक्षास प्रमाण काये। 
निश्चये । नासिवंत ॥३४॥ 


सगुणास नाश 
सगुणब्रह्म 


निर्गुण ऐसें जें नाव । त्या नांबास कैचा ठाव। 
गुणेंविण गौरव । येईल केंचें ॥३५॥ 


माया जैसें मृगजळ । ऐसे बोलती सकळ| 


कां तें कल्पनेचें आभाळ । नाधिलेंचि ॥३६॥ 
ग्रामो नास्ति कुतः सीमा । जन्मेंबिण  जीवात्मा। 
अद्वैतासी उपमा । द्वैताची ॥३७॥ 
मायेविरहित सत्ता । पदार्थॅविण  जाणता। 
अविद्येंबिण  चैतन्यता । कोणास आली ॥३८॥ 


गुणाचपासीं । 
कैंचे ॥३९॥ 


सत्ता चैतन्यता साक्षी । सर्वहि 


ठाईचें निर्गुण त्यासी । गुण 


ऐसें जें गुणरहित । तेथें नामाचा संकेत। 
तोचि जाणावा अशाश्वत । निश्चयेंसी ॥ ४०॥ 


निर्गुण ब्रह्मासि संकेतें । नामें ठेविली बहुतें। 
तें वाच्यब्नरह्म त्यातें । नाश आहे. ॥४९॥ 


आनंदाचा अनुभव । हाहि वृत्तीचाचि भाव। 
तदाकारीं ठाव । वृत्ती नाही. ॥४२॥ 
अनुर्वाच्च याकारणें । संकेत वृत्तीच्या गुणें। 


तया संकेतास उणें । निवृत्तीने आणिलें ॥ ४३॥ 


अनुर्वाच्य ते निवृत्ती । तेचि उन्मनीची स्थिती । 
निरोपाधी विश्रांति । योगियांची ॥ डॅड॥ 


वस्तु जे कां निरोपाधी । तेचि सहज समाधी। 
जेणें तुटे आदिव्याधी । भवदुखाची  ॥ ४५॥ 








सगुणाला नाश आहे, ही प्रत्यक्ष अनुभवाची गोष्ट 
असल्याने त्याला प्रमाण देण्याची जरुरी नाही. म्हणून 
सगुणब्रह्म हे निश्चितपणे नाशिवंत आहे. (३४) 

निर्गुण असे जे म्हटले जाते त्या (नामाला) 
शब्दाला वावच नाही. काहीतरी वैशिष्ट्य असेल तर 
गौरव केला जातो. गुणच जिथे मिथ्या तेथे निर्गुणत्वाचे 
वैशिष्ट्य तरी कसे असणार? (३५) 

माया म्हणजे मृगजळ आहे किंवा कल्पनेचे 
नसलेलेच आभाळ आहे, असे सर्व म्हणतात. (२६) 

जेथे गावच अस्तित्वात नसेल तेथे गावाची सीमा 
कशी दाखवणार? जन्म झाला की आपण जीवात्मा ही 
संज्ञा देतो, पण आत्मा हा अजन्मा आहे. तो अद्वैत आहे, 
तर त्याला द्वैताची उपमा कशी देणार? (३७) 

मायाच मिथ्या आहे तर सत्तेला अस्तित्वच कुठे आहे ? 
पदार्थ मिथ्या असल्याने त्यांना जाणणारा कोण असणार ? 
अविद्याही मिथ्या म्हणून चैतन्यता ही मिथ्याच! (३८) 

सत्ता, चैतन्यता, साक्षित्व हे सर्व गुणांमुळे भासते. 
ब्रह्म गुणरहित असल्याने तेथे गुण कसे असणार? (३९) 

असे जे गुणरहित ब्रह्म त्याला निर्गुण हे नाव देणे 
हेच मुळी नामेरूपे अशाश्वत असल्याने निश्चयानेच 
अशाश्वत ठसे. (४०) 

गुणरहित ब्रह्माला ओळखता यावे म्हणून अनेक 
नावे ठेवली जातात, त्यास वाच्यब्रह्म म्हणतात. ते 
नाशिवंतच आहे. (४१) 

आनंदाचा अनुभव ही पण एक वृत्तीच आहे. तो 
वृत्तीचाच भाव आहे. पण जीवब्रह्मैक्यात वृत्तीला वावच 
नसतो. म्हणून आनंदब्रह्म हेही खरे नाही. . (४२) 

अनिर्वाच्य असे जेव्हा म्हटले जाते ते केवळ 
संकेत, नामनिर्देश करण्यासाठी म्हटलेले असते. अनिर्वाच्य 
म्हणजे जे शब्दांत सांगता येत नाही ते. शब्द जेथे पोहोचू 
शकत नाही, त्या परब्रह्मास अनिर्वबाच्य म्हणणे हे खरे 
म्हणजे योग्य नव्हे. कारण शब्दाचा संबंध गुणांशी 
वृत्तीशी असतो आणि शुद्ध ब्रह्माच्या ठिकाणी वृत्तीच 
नाही, निवृत्तीच असते. म्हणून अनिर्वाच्य म्हणण्यामुळे 
संकेतास उणेपणा येतो, असे म्हटले आहे. . (४३) 

मनातच निरनिराळ्या वृत्ती उठत असतात, त्या 
मनाचा जेव्हा आत्मस्वरूपात लय होतो, तेव्हा त्या 
स्थितीला उन्मनी म्हटले जाते. मनच नाहीसे झाल्यावर 
वृत्ती उठतच नाहीत आणि निवृत्ती होते. ही स्थिती 
अनिर्वाच्य असते. सर्व योगी या निरुपाधिक स्थितीतच 
विश्रांती पावतात. (४४) 

निरुपाधिक परब्रह्माशी एकरूपता हीच सहज 
समाधी होय. हिची प्राप्ती झाल्यावर संसारातील दु:खदायक 
आधी-व्याधी सर्व नाहीशा होतात. (४५) 


दासबोध 


जो उपाधीचा अंत । तोचि जाणावा सिद्धांत । 
सिद्धांत आणी बेदांत । धादांत आत्मा ॥ ४६॥ 


दशक ७ : 


असो ऐसे जे शाश्रवतब्रह्म । जेथें नाहीं मायाभ्रम । 
अनुभवी जाणे वर्म । स्वानुभवें ॥ ४७॥ 


मोडावें । 
॥ ४८॥ 


आपुलेन अनुभवें । कल्पनेसि 
मग सुकाळी पडाबें । अनुभवाचे 


निर्विकल्पास कल्यावें । कल्पना मोडे स्वभावें । 


मग नसोनि असावें । कल्पकोटी ॥४९॥ 
कल्पनेचे येके बरें । मोहरितांच मोहेरे। 
स्वरूपी घालिता भरे। निर्विकल्पीं ॥५०॥ 


निर्विकल्पासि कल्पितां । कल्पनेचि नुरे वार्ता । 
निःसंगास भेटो जातां । निःसंग होइजे ॥५१॥ 


पदार्थाऐसें ब्रह्म नव्हे। मा तें हातीं धरून द्यावें। 
असो हें अनुभवावें । सद्गुरुमुखें. ॥५२॥ 


पुढें कथेचा अन्वये । केलाचि करूं निश्चये। 
जेणें अनुभवासि ये । केवळब्रह्म ॥५३॥ 





समास ४ २५१ 

विद्या ब अविद्या या दोन उपाधी सांगितल्या 
जातात. या उपाधींचा अंत होतो तेव्हाच ब्रह्मसाक्षात्कार 
होतो. सर्व साधुसंत, वेदान्ताचे ग्रंथ यांचा हाच अभिप्राय 
आहे की आत्मा हा अपरोक्ष आहे. (४६) 

असे जे शाश्वत ब्रह्म आहे, तेथे मायाभ्रम जराही नसतो. 
ते स्वसंवेद्य असल्याने त्याचे वर्म सांगता येत नाही, पण 
अनुभवी संत स्वानुभवाने ते वर्म जाणतात. (४७) 

आपल्या स्वस्वरूपानुभवाने 'मी देह' ही कल्पना 
मोडून टाकावी. मग आपोआपच सर्वत्र ब्रह्मसाक्षात्काराच्या 
अनुभवाचा सुकाळ होईल. (४८) 

निर्विकल्प वस्तूची कल्पना करू लागले को 
आपोआप कल्पनाच नष्ट होते. मग कल्पकोटी वर्षे, 
मीपणाविरहित आत्मस्वरूपाने राहावे. (४९) 

कल्पनेचा एक गुण चांगला आहे कौ जिकडे तिचा 
मोहर वळवावा तिकडे ती वळते. म्हणून तिला आत्म- 
स्वरूपाकडे वळवले की ती निर्विकल्पाने व्यापून जाते.(५०) 

निर्विकल्पाची कल्पना करण्याचा अभ्यास केला 
कौ कल्पनेचा मागमूसही उरत नाही. ती पूर्णपणे नाहीशी 
होते. नि:संगाची भेट घ्यायला गेले कौ भेट घेणाराही 
नि:संग होतो. (५१) 

ब्रह्म म्हणजे काही एखादा पदार्थ नाही को हातात 
घेऊन दाखवता येईल. सदुरुमुखाने त्याचा अनुभवच 
घ्यावा लागतो. (५२) 

पुढील समासात केवळ ब्रह्माचेच अधिक निश्चयपूर्वक 
निरूपण केले आहे. त्याचे श्रवण, मनन केल्याने केवळ 
ब्रह्माचा साक्षात अनुभव येईल असे श्रीसमर्थ सांगतात.(५३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चतुर्दशत्रह्मनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक ७ : 


303 


समास ४ 


बिमलब्रहाानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म नभाहून निर्मळ । पाहातां तैसेंचि पोकळ। 
अरूप आणी विशाळ । म्यदिवेगळें ॥१९॥ 


येकविस स्वर्गे सप्तपाताळ। मिळोन एक ब्रह्मगोळ। 





ऐसीं अनंत तें निर्मळ । व्यापून असे ॥२॥ 
अनंत  ब्रह्मांडांखालतें । अनंत  ब्रह्मांडांवरुतें । 
नेणेंबिण स्थळ  तितें । अणुमात्र नाही. ॥३॥ 


श्रीसमर्थ सांगतात की, ब्रह्म हे नभाहूनही निर्मळ 
आहे आणि तसेच पोकळही आहे. त्याला रूप नाही 
आणि ते अमर्याद असे विशाल आहे. (१) 
एकवीस स्वर्ग आणि सप्त पाताळ मिळून एक 
ब्रह्मयोल होतो असे म्हणतात. अशा अनंत ब्रह्मांडांना त्या 
निर्मळ ब्रह्माने व्यापून टाकले आहे. (२) 
अनंत ब्रह्मांडांच्या खाली आणि अनंत ब्रह्मांडांच्या 
बरही ते ब्रह्म व्यापून आहे. त्याच्याशिवाय अणुमात्र जागा 
रिकामी नाही. (३) 


२५२ दशक ७ : 


जळीं स्थळीं काष्ठी पाषाणी । ऐसी वदे लोकवाणी। 
तेणेंबिण रिता प्राणी । येकहि नाही. ॥४॥ 


जळचरांस जैसें जळ । बाह्याभ्यांतरी॑ निखळ। 
तैसें ब्रह्म हें केवळ । जीवमात्रासी ॥५॥ 





जळावेगळा ठाव आहे । ब्रह्माबाहेरी जातां नये। 
म्हणौनि उपमा न साहे । जळाची तया ॥६॥ 


आकाशाबाहेरी पळोंजातां । पुढें आकाशचि तत्वता । 





तैसे तया अनंता । अंतचि नाही. ॥७॥ 
परी जे अखंड भेटलें । सर्वांगास लिगटलें। 
अति निकट परी चोरले । सकळांसि जें ॥८॥ 


'तयामधेंचि 
उमजे भास 


असिजे । परी तयास नेणिजे। 
नुमजे। परब्रह्म तें. ॥९॥ 


आकाशामधें आभाळ तेणें आकाश वाटे डहुळ। 
परी तें मिथ्या निवळ । आकाशचि असे॥ १०॥ 


नेहार देता आकाशीं । चक्रे दिसती डोळ्यांसी। 
तैसें दृश्य ज्ञानियांसी । मिथ्यारूप ॥११॥ 


मिथ्याचि परी आभासे । निद्रिस्तांस स्वप्न जेसें। 
जागा जाल्यां अपैसें । बुझों लागे ॥१२॥ 


तैसें आपुलेन अनुभवें । ज्ञानें जागृतीसि यावें। 


मग माईक स्वभावें। कळो लागे ॥१३॥ 
आतां असो हें कुवाडें। जे ब्रह्मांडापैलिकडे। 
तेंचि आता निबाडें। उपजोन दाऊं ॥ १४॥ 


ब्रह्म ब्रह्मांडी कालवलें । पदार्थासी व्यापून ठेलें। 
सर्वांमधें विस्तारले । अंशमात्रे ॥१५॥ 





समास ४ दासबोध 

लोक म्हणतात, जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी सर्वत्र 
ब्रह्म व्यापून आहे. त्याच्याशिवाय एकही प्राणी रिता नाही. 
सर्वांना ब्रह्माने अंतर्बाह्य व्यापलेले आहे. (४) 

जलचयरांना जसे अंतर्बाह्य जलच असते, त्याप्रमाणे 
निखळ ब्रह्माने जीवमात्रास अंतर्बाह्य व्यापलेले आहे.(५) 

जळाची उपमाही खरे तर योग्य नाही, कारण जेथे 
जल नाही अशी जागा असू शकते. पण ब्रह्माच्या बाहेर मुळी 
कुणी जाऊच शकत नाही. ते नाही अशी जागाच नाही.(६) 

आकाशाच्या बाहेर पळून जावे असे कुणी म्हणेल 
तर ते शक्‍यच होणार नाही. कारण जेथे जावे तेथे आकाश 
आधीच आहे अशी स्थिती होते. तसाच त्या अनंत अशा 
परब्नह्माला अंतच नाही. (७) 

याप्रमाणे ज्या परत्रदह्याची आणि आपली अखंड भेट 
झालेली आहे, जे आपल्या सर्वांगाला अगदी चिकटून राहत 
असते इतके ते आपल्या सतत अत्यंत जवळ असूनही ते 
सर्वांपासून लपून राहिलेले आहे. (८) 

त्या ब्रह्मामध्येच आपण असतो, पण तरी आपणांस 
याची जाणीव नसते आणि त्या ब्रह्माच्या ठिकाणी जो 
दृश्य जगताचा भास होतो तो मात्र आपल्याला उमजतो, 
'पण परब्रह्म उमजत नाही. (९) 

आकाशात ढग येऊन ते आकाश मलीन झाल्यासारखे 
वाटते, पण तो केवळ मिथ्या भासच असतो. अभ्र किंवा 
ढग आले किंवा गेले, त्याचा आकाशावर काहीच परिणाम 
होत नाही. ते जसेच्या तसे मलरहितच असते. (९१०) 

आकाशाकडे अगदी टक लावून पाहिले तर डोळ्यांना 
चक्रे दिसतात ती खरे तर मिथ्या असतात. तसेच ज्ञानी लोकांना 
हे दृश्य जगत्‌ दिसते, पण ते मिथ्या आहे हे ते जाणतात.(११) 

हे दृश्य जगत्‌ मिथ्या असले, तरी आपल्याला ते 
जाणवतच असते. झोपी गेलेल्या माणसाला स्वप्न पडते व 
त्या वेळी त्याला त्या स्वप्नातील घटना, अगदी खऱ्याही 
वाटतात; तो जेव्हा जागा होतो, तेव्हा त्याला उमजू लागते 
की, ते सर्व स्वप्न होते. (१२) 

तसे आपल्या स्वस्वरूपाचा अनुभव आला की, जो 
ज्ञानी असतो, तो अज्ञानरूपी निद्रेतून ज्ञानाच्या योगे जागा 
होतो व मग त्याला स्वाभाविकच हे दृश्य जगत मायिक 
आहे, हे कळू लागते. (१३) 

बरे, आता हे असू दे. ब्रह्मांडापलीकडे असणारे हे 
कोडे आता उलगडून दाखवू या. (१४) 

ब्रह्म हे अनंत कोटी ब्रह्मांडांत कालवलेले असते. 
त्याने सर्व पदार्थांना व्यापून टकले आहे. आणि सर्वांमध्ये 
ते पसरलेले आहे. पण तो त्याचा अंशमात्र आहे. (१५) 


दासबोध दशक ७ : 


ब्रह्मामधें सृष्टी भासे । सृष्टीमध्ये ब्रह्म असे। 
अनुभव घेतां आभासे । अंशमात्रे ॥१६॥ 


अंशमात्रे सृष्टीभीतरी । बाहेरी मर्यादा कोण करी। 
सगळें ब्रह्म ब्रह्मांडोदरीं । माईल कैसें. ॥१७॥ 


आकाश । सगळें सांठवतां प्रयास । 
अंश । बोलिजेतो ॥ १८॥ 


अमृतीमधें 
म्हणौन तयाचा 


ब्रह्म तैसे कालवले । परी तें नाहीं हालवलें। 
सर्वबांमधें परी संचले । संचलेपणें ॥९१९॥ 


पंचभूती असे मिश्रित । परंतु तें पंचभूतातीत। 
पंकी आकाश अलिप्त । असोनि जैसें ॥२०॥ 


ब्रह्मास दृष्टांत न घडे । बुझावया देणें घडे। 
परी दृष्टांती साहित्य पडे । विचारितां आकाश ॥ २१॥ 


खंब्रह्म ऐसी श्रुती । गगनसदुशं हे स्मृती । 
म्हणौनि ब्रह्मास दृष्टांती । आकाश घडे ॥२२॥ 


पितळ । मग तें सोनेंचि केवळ। 
निवळ । आकाश ब्रह्मा ॥२३॥ 


काळिमा नस्तां 
सुन्यत्व नस्तां 


म्हणौनि ब्रह्म जैसें गगन । आणि माया जैसा पवन। 
आडळे परी दर्शन । नव्हे त्याचे ॥ २४॥ 





शब्दसृष्टीची रचना । होत जात क्षणक्षणा। 
परंतु ते स्थिरावेना । वायुच ऐसी ॥ २५॥ 


असो ऐसी माया माईक । शाश्वत तें ब्रह्म येक। 
पाहें जातां अनेक । व्यापून आहे ॥२६॥ 


पृध्वीसी भेदून आहे! परी तें ब्रह्म कठीण नव्हे। 
दुजी उपमा न साहे । तया मूदत्वासी ॥ २७॥ 


जळ जळाहूनि तो अनळ। 
कोमळ । वायो जाणाबा ॥ २८॥ 


पध्वाहूनि मृद 
अनळाहूनि 


समास ४ २५३ 
ब्रह्माच्या ठिकाणीच सृष्टीचा भास होत असतो. 
सृष्टीमध्ये ते ओतप्रोत भरलेले असते. अनुभव घेऊ जाता 
कळून येते को, सर्व दृश्य जगत म्हणजे त्या अनंत 
ब्रह्माचा लहानसा अंश आहे. (१६) 
त्याच्या अगदी लहानशा अंशात दृश्य सृष्टी भासते, 
तर बाहेर किती व्यापून उरलेले आहे, ही मर्यादा कोण 
करू शकणार? आपल्या या एका ब्रह्मांडाच्या उदरात 
सगळे ब्रह्म मावूच कसे शकेल? (१७) 
छोटी तीर्थाची झारी असते, त्यात सगळे आकाश 
साठविण्याचा प्रयत्न करावा तसेच हे आहे. म्हणून त्याच्या 
एका अंशात सृष्टी आहे असे म्हणतात. (१८) 
ब्रह्म ब्रह्मांडात कालवलेले जरी असले तरी ते वास्तविक 
जसेच्या तसे अचल, अढळच असते. ते सर्वांत व्याप्त 
असले तरी ते जसेच्या तसे घनदाटच असते. (१९) 
पंचमहाभूतांतठही ते असते, पण तरीही ते 
पंचमहाभूतांपासून अलिप्त असते. जसे चिखलात आकाश 
दिसते, पण वास्तविक ते चिखलापासून अलिप्त असते.(२०) 
खरेतरब्रह्माल दृष्टन्तच देता येत नाही. पण त्याचे स्वरूप 
समजावून देण्यासाठी दृष्टान्त देणे भाग पडते. ब्रह्माला जर दृष्टान्त 
द्यावयाचाच झाल, तर दृष्टन्त वस्तूम्हणजे आकाश होय. (२१) 
श्रुती खं ब्रह्म असे म्हणते. स्मृतीत त्याला गगनसदृशं 
म्हटले आहे. म्हणून ब्रह्माला आकाशाचाच दृष्टान्त द्यावा 
लागतो. (२२) 
सोने व पितळ दोन्ही धातू पिवळेच असतात. पितळेत 
जरा काळसरपणा असतो. तो नसेल तर त्याला सोनेच 
म्हणावे लागेल. तसे आकाशाच्या ठिकाणी शून्यत्व आहे. 
ते नसेल तर त्यास ब्रह्म म्हणता येईल. (२२३) 
म्हणून ब्रह्माला गगनासारखे म्हणतात आणि मायेला 
वायूसारखी म्हणतात. पण वायू काही डोळ्यांना दिसत 
नाही. (२४) 
आपण सारखे बोलत असतो, तेव्हा शब्दसृष्टीची रचना 
क्षणाक्षणाला होते आणि जाते. म्हणजेच ती क्षणभंगुर, अशाश्वत 
असते. वायूही तसाच अत्यंत चंचल असतो. जराही स्थिर 
राहात नाही. वायूसारखीच शब्दसृष्टीला स्थिरता नसते.(२५) 
असो. याप्रमाणे ही माया अशी मायिक, अशाश्वत 
आहे, तर अनेकांना व्यापून शिवाय शिल्लक असणारे 
ब्रह्म हे शाधत आहे. (२६) 
ते पृथ्वीला भेदूनही आहे, पण ते कठीण नाही. त्याच्या 
मृदुत्वाला म्हणजे कोमलपणाला द्यायला उपमाच नाही.(२७) 
पृथ्वीहून जळ, मृदू, सूक्ष्म आहे. जळाहून अनल म्हणजे 
अग्नी कोमल, सूक्ष्म आहे. त्या अनलाहून वायू अधिक 
कोमल आहे. (२८) 





२५४ दशक ७ : समास ४ दासबोध 
वायोहून तें गगन । अत्यंतचे मृद जाण| वायूपेक्षा गगन म्हणजे आकाश हे तर अत्यंतच मृद्‌ 
गगनाहून मृद पूर्ण । ब्रह्म जाणावें. ॥ २९॥ म्हणजे सूक्ष्म आहे. पण त्या गगनाहूनही मृदू, सूक्ष्म पूर्णब्रह्म 


वज्नास असे भेदिलें। परी मृदत्व नाहीं गेलें। 
उपमेरहित संचलें। कठिण ना मृद ॥३०॥ 


पृथ्वीमधें व्यापून असे । पृथ्वी नासे तें न नासे। 
जळ शोषे तें न शोषे | जळीं असोनी ॥३१॥ 


तेजी असे परी जळेना । पवनीं असे परी चळेना । 
गगनीं असे परी कळेना । परब्रह्म तें. ॥३२॥ 


शेरीर अवघें व्यापले । परी तें नाहीं आडळलें। 


जवळिच दुरावलें। नवळ कैसें. ॥३३॥ 
सन्मुखचि चहुंकडे । तयामधें पाहाणें घडे। 
बाह्याभ्यांतती रोकडे । सिद्धचि आहे ॥३४॥ 
तयामधेंचि आपण । आपणा सबाह्य तें जाण । 
दुश्यावेगळी खूण । गगनासारिखी ॥ ३५॥ 
कांहीं नाहींसे वाटलें । तेथेंचि तें कोंदाटलें। 
जैसें न दिसे आपलें । आपणासि धन ॥३६॥ 


जो जो पदार्थ दृष्टी पडे। तें त्या पदार्था ऐलिकडे। 
अनुभवें हें कुवाडें । उकलवें ॥ ३७॥ 


मागें पुढें आकाश । पदार्थेविण जो पैस 
पृथ्वीविण भकास । येकरूप ॥३८॥ 


जें जें रूप आणी नाम । तो तो नाथिलाच भ्रम। 
नामरूपातीत वर्म । अनुभवी जाणे ॥३९॥ 


थोर| 
॥ ४०॥ 


नभी धूग्राचे डोंगर । उचलती थोर 
तैसें दावी  बोडंबर । मायादेवी 





आहे, हे जाणून घ्यावे. (२९) 

ते ब्रह्म वज़ालाही भेदून जाणारे आहे आणि तरी 
त्याचे मृदुत्व नष्ट होत नाही, असे ते निरुपम आहे. त्याला 
कठीणही म्हणता येत नाही अथवा मृदूही म्हणता येत नाही, 
असे ते विलक्षण आहे. (३०) 

पृथ्वीमध्ये ते व्यापून आहे. परंतु पृथ्वी नाश पावली 
तरी ते नाश पावत नाही. ते जळातही असते, पण जळ 
शोषले जाते, ते शोषले जात नाही. (३१) 

तेजाला व्यापून ब्रह्म असते, परंतु ते जळत नाही. वायूला 
व्यापून ते असते, पण ते वायू चळला तरी अचलच असते. 
गगनालाही ते ब्रह्म व्यापून असते, पण कळून येत नाही.(३२) 

सर्व शरीरास व्यापून ते असते, पण ते दिसत नाही. 
अत्यंत जवळ असून त्याचे ज्ञान नसल्याने ते दुरावल्यासारखे 
वाटते, हे खरोखरच मोठे नवल आहे. (३३) 

ते चहूकडे सन्मुखच असते, एवढेच नव्हे, तर 
त्याच्यामुळेच आपण पाहू शकतो, ते आपल्या सबाह्य अभ्यंतरी 
साक्षात सिद्धच आहे. (३४) 

त्याच्यामध्येच आपण आहोत आणि आपल्याला ते 
अंतर्बाह्य व्यापून आहे. कसे म्हणाल तर ते दिसत नाही 
'पण आकाश जसे अत्यंत सूक्ष्म आणि व्यापक आहे, 
त्याप्रमाणेच ते आकाशाहून सूक्ष्म आणि व्यापकपणे सर्वत्र 
कोंदाटलेले आहे. (२३५) 

जेथे काही नाही असे वाटते, तेथे सुद्धा ते ब्रह्म कोंदाटलेले 
असते. पण आपणच ठेवलेले आपले धन एकेक वेळा 
आपल्याला सापडत नाही. तशी अवस्था होते. (१६) 

जो जो पदार्थ दृष्टीला पडतो, त्या पदार्थाच्या 
अलीकडे ते ब्रह्मच असते. हे काय कोडे आहे, हे 
अनुभवानेच उलगडेल. (३७) 

सर्व पदार्थांच्या मागे-पुढे, खाली-वर सर्वत्र आकाश 
असते. पदार्थ नसतील तरी आकाशाची केवळ पोकळी 
सर्वत्र असतेच. समजा पृथ्वीही नाहीशी झाली तर आकाश 
सर्वत्र व्यापून जसेच्या तसेच एकरूप असते. (३१८) 

जे जे रूप आणि नाम दिसून येते, ते सर्व मिथ्याच 
आहे. खरे तर नामरूपातीत परब्नह्माखेरीज दुसरी वस्तूच 
नाही, हे रहस्य आत्मानुभवीच जाणतात. (३९) 

आकाशात मोठमोठे धुराचे डोंगर दिसतात आणि 
नाहीसे होतात. तसेच अद्वितीय ब्रह्माच्या ठिकाणी 
मायादेवी जणू गारुडीविद्येच्या योगे ह्या दृश्य सृष्टीचा 
आभास उत्पन्न करते. (४०) 


दासबोध 


ऐसी माया 


दशक ७ : 


अशाश्वत । ब्रह्म जाणावें शाश्वत । 


सर्वा ठाई सदोदित । भरलें असे ॥४९१॥ 
पोथी वाचूं जातां पाहे । मातृकांमधेच्चिे आहे| 
नेत्री निघोनि राहे । मृदपणें ॥४२॥ 





श्रवणें शब्द ऐकतां । मनें विचार पाहतां। 
मना सबाह्य तत्वतां । परब्रह्मा ते. ॥४३॥ 
चरणें चालतां मार्गी । जें आडळे सर्वांगी) 
करें घेतां वस्तुलागीं । आडबें ब्रह्म ॥ ४४॥ 


असो  इंद्रियेंसमुदाव । तयामधें वर्ते सर्व । 
जाणों जातां मोडे हांब । इंद्रियांची ॥ ४५॥ 
तें जवळिच असे। पाहों जातां न दिसे। 
न दिसोन  वसे।कांही येक ॥४६॥ 
जें अनुभवेंचि जाणावें । सृष्टीचेनि अभावें। 
आपुलेन स्वानुभवें । पाविजे ब्रह्म ॥ ४७॥ 
ज्ञानदृष्टीचें देखणें । चर्मदृष्टी पाहों नेणे। 
अंतरवृत्तीचिये खुणे । अंतरवृत्ति साक्ष ॥ ४८॥ 


जाणे ब्रह्म जाणे माया । जाणे अनुभवाच्या ठाया । 
ते येक जाणावी तुर्या । सर्वसाक्षिणी  ॥ ४९॥ 


साक्षत्व वृत्तीचे कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण। 
जेथें बिरे जाणपण । विज्ञान तें ॥५०॥ 


जेथें अज्ञान तेंहि  नुरे। 
विज्ञानवृत्ति ॥५१॥ 


ऐसें ब्रह्म 
योगी जना 


सरे । ज्ञान 
मुरे। परब्रह्मी 


शाश्वत । जेथें कल्पनेसी अंत। 
येकांत । अनुभवें जाणावा॥ ५२॥ 





समास ४ २५५ 
अशी ही माया अशाश्वत, क्षणभंगुर, नाशिवंत आहे. 
आणि ब्रह्म हे शाश्वत असून ते सदोदित सर्व ठिकाणी 
भरलेले आहे, हे जाणून घ्यावे. (४१) 
आपण ज्या वेळी पोथी वाचू लागतो त्या वेळी त्या 
'पोथीतील अक्षरांतही ते असतेच. तसेच ज्या डोळ्यांनी 
आपण पाहतो, त्यापेक्षाही ते अत्यंत सूक्ष्म असल्याने, मृदू 
असल्याने त्यातून ते ब्रह्मच निघाल्यासारखे वाटते. (४२) 
कानाने ज्या वेळी आपण शब्द ऐकतो किंवा मनाने 
संकल्प- विकल्प करतो ते परब्नह्मच सर्व इंद्रिये, मन, 
बुद्धी इत्यादींना अंतर्बाह्य व्यापून राहिलेले असते. (४३) 
पायांनी मार्ग चालत असताना ते आपल्या सर्वांगी 
भरून आहे हे आपल्याला जाणवते. हातांनी वस्तू घेतानाही 
ते हातांना व्यापून आहे, हे आपल्याला कळते. (४४) 
याप्रमाणे ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये यांच्यामध्ये ब्रह्मच 
आहे, हे लक्षात आले को, त्या इंद्रियांची विषयाकडील 
धाव, नाहीशी होते. (४५) 
ते ब्रह्म जवळच असून बाह्य दृष्टीला मात्र प्रयत 
केला तरीही दिसू शकत नाही. पण दिसले जरी नाही तरी 
त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव मात्र होते. (४६) 
त्याला जाणावयाचे असेल तर ही सर्व दृश्य सृष्टी मिथ्या 
आहे, हे अनुभवाने जाणून या सृष्टीत गुंतलेले आपले लक्ष 
काढून घेऊन आपले खरे स्वरूप काय याचा शोध घेण्याचा 
प्रयत्न केला की, स्वानुभवाने ब्रह्माशी ऐक्य होते. (४७) 
ज्ञानदृष्टीने ज्या गोष्टी जाणता येतात, त्या चर्मदृष्टीला दिसत 
नाहीत. अंतरवृत्तीच्या खुणांना अंतरवृत्तीच साक्ष असते. (४८) 
ही जी स्थिती असते तिला माया, ब्रह्म व आत्मानुभव 
या सर्वांना साक्षीरूपाने जाणणारी सर्वसाक्षिणी तुर्यावस्था 
असे म्हटले जाते. तिची ओळख पटवून घ्यावी. (४९) 
साक्षित्व ही पण एक वृत्तीच आहे. जेथे साक्षित्वाची 
जाणीवही पूर्णपणे विरून पूर्ण निवृत्ती होते, तिला उन्मनी 
म्हणतात. मनाचाही लय होऊन पूर्ण जीव-ब्रह्मैक्य होते, 
त्यास विज्ञान म्हणतात. (५०) 
जेथे अज्ञान व ज्ञान दोन्ही नसते तेथे परत्रह्माच्या 
ठिकाणी विज्ञानवृत्ती एकरूप होते. (५१) 
असे जे शाश्वत ब्रह्म, तेथे कल्पनेचा लवलेशही नसतो. 
त्या ठिकाणी योगी लोक स्वरूपानुभवाने परब्रह्माशी ऐक्य 
पावून एकांत प्राप्त करतात. (५२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विमलब्रह्मनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


[) 


२५६ 


दशक ७ : 


समास ५ दासबोध 





दशक ७ : 


समास ५ 


ह्वैतकल्पनानिर्शन 
॥ श्रीराम ॥ 


केवळ ब्रह्म जें बोलिलें । ते॑ अनुभवास आलें। 
आणी मायेचेंहि लागलें । अनुसंधान ॥१॥ 


ब्रह्म अंतरी प्रकाशे । आणी मायाहि प्रत्यक्ष दिसे। 
आतां हें द्वैत निरसे। कबणेपरी हो ॥२॥ 


तरी आतां 
माया ब्रह्म हे कवण । जाणताहे 


सावधान । येकाग्र करूनियां मन। 
॥३॥ 


सत्य ब्रह्माचा संकल्प । मिथ्या मायेचा विकल्प। 
ऐसिया द्वैताचा जल्प। मनचि करी ॥४॥ 


जाणे ब्रह्म जाणे माया । ते येक जाणावी तुर्या। 
सर्व जाणे म्हणोनिया । सर्वसाक्षिणी ॥५॥ 


ऐक तुर्येचें लक्षण । जेथें सर्व जाणपण। 
सर्बचि नाही. कवण जाणेलळ गा ॥६॥ 


संकल्पविकल्पाची सृष्टी । जाळी मनाचिये पोटीं। 
तें मनचि मिथ्या सेवटीं । साक्षी कवणु ॥७॥ 


साक्षत्व चेतन्यत्व सत्ता । हे गुण ब्रह्माचिया माथां । 
आरोपळे जाण वृथा । मायागुणें ॥८॥ 


घटमठाचेनि गुणें । त्रिविधा आकाश बोलणें । 
मायेचेनि खरेंपणें । गुण ब्रह्मी ॥९॥ 
जंब खरेंपण मायेसी । तंवचि साक्षत्व ब्रह्मासी। 
मायेअविद्येचे  निरासीं । द्वैत केचे ॥१०॥ 


म्हणोनि सर्वसाक्षी मन । तेंचि जालिया उन्मन। 


मग तुर्यारूप ज्ञान । तें माबळोन गेलें ॥ ११॥ 
जयास द्वैत भासलें। ते मन उन्मन जालें 
द्वैताअद्वैताचें तुटलें । अनुसंधान ॥१२॥ 


येवं द्वैत आणी अद्वैत । होये वृत्तीचा संकेत। 
वृत्ति जालिया निवृत्त । द्वैत कैंचें ॥१३॥ 





श्रोता म्हणतो की, आपण जे केवळ ब्रह्म म्हणून 
सांगितलेत, त्याचा अनुभवही आला आणि त्याच वेळी 
मायेचेही अनुसंधान लागले. (१) 
अंतरंगात ब्रह्म प्रकाशत आहे आणि बाहेर मायाही 
प्रत्यक्ष दिसत आहे. तरी आता द्वैत कसे निरसन होईल, 
ते आपण सांगा. (२) 
यावर वकता म्हणाला की, आता मन अत्यंत एकाग्र 
करून माया कोठली, ब्रह्म कोणते हे नीट जाणून घे.(३) 
मनच ब्रह्म सत्य आहे असा सत्यसंकल्प करते आणि 
त्याच्या स्वभावानुसार मिथ्या मायेचा विकल्प निर्माण करून 
ते मनच टद्वैताची बडबड करू लागते. (४) 
जी ब्रह्मालाही जाणते ब जी मायेलाही जाणते, 
तिला सर्व जाणणारी म्हणूनच सर्वसाक्षिणी अशी तुर्यावस्था 
म्हणतात. (५) 
आता तुर्येचे लक्षण सांगतो ते ऐक. जी सर्व जाणते ती 
तुर्यावस्था होय. पण जेथे *सर्व' च नाही, म्हणजे जेथे सर्व 
हा केवळ आभासच आहे, तेथे त्याला कसे जाणावे (६) 
ज्या मनाच्या योगे संकल्प-विकल्प उठतात, ते 

मनच मुळात मिथ्या आहे, तर मग वृत्ती कुठल्या आणि 
साक्षी तरी कोण? (७) 
मायेच्या योगे म्हणजे अज्ञानामुळे ब्रह्मावर साक्षित्व, 
चैतन्यत्व, सत्ता इत्यादी गुणांचा आरोप उगीचच केला 
जातो. (८) 
घट आणि मठ यांना केवळ व्यावहारिक सत्ता असते, 

पण त्यांच्या गुणांमुळे आकाश जे निर्गुण-निराकार आहे, 
त्याची त्रिविध रूपे घटाकाश, मठाकाश व महदाकाश 
वर्णिली जातात, त्याप्रमाणेच मायेच्या खरेपणामुळे परत्रह्मावर 
या गुणांचा वृथा आरोप केला जातो. (९) 
जोपर्यंत माया खरी वाटते, तोपर्यंतच ब्रह्मास 
साक्षित्व बहाल केले जाते. ज्यावेळी अविद्येचा-मायेचा 
निरास होतो, तेव्हा द्वैत कसे राहणार ? (१०) 
म्हणूनच सर्वसाक्षी असणारे मन हे ज्या वेळी 
उन्मन होते, तेव्हा तुर्यारूपी ज्ञानही मावळून जाते.(११) 
ज्याला द्वैत भासत होते ते मनच उन्मन झाले को 
द्वैताट्वैताचे अनुसंधानच तुटून जाते. (१२) 
याप्रमाणे द्वैत आणि अद्वैत हे दोन्ही वृत्तीचेच संकेत 
असतात. वृत्तीच निवृत्त झाली की द्वैत कसे राहणार? (१३) 


दासबोध दशक ७ : 


वृत्तिहित जें ज्ञान । तेंचि पूर्ण समाधान| 
जेथें तुटे अनुसंधान । मायाब्रह्मीचे  ॥ १४॥ 


मायाब्रह्म ऐसा हेत । मनें कल्पिला संकेत। 
तर्हा कल्पनेरहित । जाणती ज्ञानी ॥ १५॥ 
जें मनबुद्धिअगोचर। जें कल्पनेहून पर 
तें अनुभवितां साचार । द्वैत कैंचें ॥१६॥ 


द्वैत पाहातां ब्रह्म नसे । ब्रह्म पाहातां द्वैत नासे। 
द्वैताद्वैत भासे । कल्पनेसी ॥ १७॥ 


कल्पना माया निवारी । कल्पना ब्रह्म थावरी। 
संशय धरी आणी वारी । तेहि कल्पना ॥१८॥ 


कल्पना करी बंधन । कल्पना दे समाधान| 
ब्रह्मी लावी अनुसंधान । तेहि कल्पना ॥ १९॥ 


कल्पना द्वैताची माता । कल्पना ज्ञेप्री तत्वता । 
बद्धता आणी मुक्तता । कल्पनागुणोें ॥ २०॥ 





कल्पना अंतरी सबळ । नस्ते दावी ब्रह्मगोळ। 
क्षणा येकातें निर्मळ । स्वरूप कल्पी ॥२१॥ 


क्षणा येका धोका वाहे । क्षणा येका स्थिर राहे। 
क्षणा येका  पाहे। विस्मित होउनी ॥२२॥ 


क्षणा येकातें उमजे । क्षणा येकातें निर्बुजे। 
नाना बिकार करिजे । ते कल्पना जाणाबी॥ २३॥ 


कल्पना जन्माचे मूळ। कल्पना भक्तीचे फळ। 
कल्पना तेचि केवळ । मोक्षदाती ॥ २४॥ 


असो ऐसी हे कल्पना । साधनें दे समाधाना। 
येरी हे पतना। मूळ कौ ॥२५॥ 


:7९] दासबोध ( मराठी )--9 ५ 





समास ५ २५७ 

वृत्तिरित जे ज्ञान म्हणजेच आत्मानुभव, तेच 
पूर्ण समाधान होय. तेथे मायाब्रह्माचे अनुसंधान पूर्णपणे 
नष्ट होते. (१४) 

साधक ज्यावेळी सारासारविचार करू लागतो, 
तेव्हा माया मिथ्या, ब्रह्म सत्य असा संकेत मनाने 
कल्पिलेला असतो. पण ज्ञानी लोक ब्रह्म हे कल्पनेरहित 
आहे, हे जाणतात. (१५) 

जे मन, बुद्धी, इंद्रिये यांनी जाणता येत नसल्याने 
कल्पनेच्याही पलीकडले असते, त्याचा खरोखर जेव्हा 
ऐक्यरूपाने अनुभव येतो, तेव्हा द्वैत कसे उरणार ? (१६) 

जोपर्यंत द्वैत असते, तोपर्यंत ब्रह्मानुभव नसतो. तो 
येतो तेव्हा द्वैत राहात नाही. हवैत-अद्वैत हे केवळ मनाच्या 
कल्पनेने भासते. (१७) 

कल्पना जर योग्य दिशेने केली गेली तर ती मायेचे 
निवारण करते व ब्रह्माची प्रतिष्ठापना करते. कल्पनाच संशय 
निर्माण करते आणि त्याचे निवारणही करते. (१८) 

कल्पनाच बंधन निर्माण करते. कल्पनाच समाधान 
मिळवून देते. कल्पनेच्या योगे ब्रह्माचे अनुसंधान लागते.(१९) 

ट्वैताची माता कल्पनाच आहे, खरे पाहिले तर ज्ञान 
हेही कल्पनारूपच आहे. माणूस मी बद्ध आहे अथवा मी 
मुक्‍त आहे, हे कल्पनेच्या योगेच म्हणत असतो. (२०) 

आपल्या अंतरातील कल्पना अशुद्ध असेल तर 
ब्रह्म म्हणून गोलाकार तेजस्वी काहीतरी दुश्याचा भास 
निर्माण करते. तीच कल्पना निर्मल झाली, तर स्वस्वरूपाची 
कल्पना करू लागते. (२९) 

कल्पना ही अशी विलक्षण आहे की, तिचे रूप 
क्षणोक्षणी पालटत असते. कधी ती माणसाला चिंतातुर 
करते, तर कधी एकदम शांतीचा अनुभव आणून देते, 
तर कधी आश्चर्यचकित करते. (२२) 

कधी कल्पनेच्या योगे आत्मस्वरूपाचा उमज 
पडतो, तर क्षणात गोंधळ उडून काहीच समजेनासे होते. 
याप्रकारे नाना विकार जिच्यायोगे उत्पन्न होतात, ती 
कल्पना हे जाणून घ्यावे. (२२३) 

कल्पना हीच जन्माचे मूळ कारण ठरते. कल्पना 
भगवंताकडे वळवली गेली की भक्ती प्राप्त होऊन 
मुक्‍तीस कारण ठरते. अशा प्रकारे कल्पनाच मोक्ष 
देणारीही आहे. (२४) 

असो. याप्रकारे या कल्पनेचा उपयोग जर ज्ञानप्राप्तीचे 
साधन म्हणून केला, तर तिच्यायोगे शाश्रत समाधानही 
लाभू शकते. पण तसे जर केले नाही, तर तीच जीवाच्या 
अध:पतनाचे मूळ ठसते. (२५) 


२५८ 


दशक ७ : 


समास ५ दासबोध 





म्हणौन सर्वांचे मूळ। ते हे कल्पनाच केवळ। 


इचें केलियां  निर्मूळ । ब्रहमप्राप्ती ॥२६॥ 
श्रवण आणी मनन । निजध्यासे समाधान| 
मिथ्या कल्पनेचे भान । उडोन जाये ॥२७॥ 


निश्चयो । करी कल्पनेचा जयो। 
संशयो । तुटोने गेला ॥ २८॥ 


शुद्ध ब्रह्माचा 
निश्चितार्थे 


मिथ्या कल्पनेचें कोडें। कैसें राहे साचापुढें। 
जैसें सूर्याचेनि उजेडें। नासे तम ॥ २९॥ 


तैसें ज्ञानाचेनि प्रकाशें । मिथ्या कल्पना हे नासे। 
मग हें तुटे अपैसें । द्वैतानुसंधान  ॥३०॥ 


कल्पनेने कल्पना उडे। जैसा मृगें मृग सांपडे। 
कां शरें शर आतुडे । आकाशमागी ॥३१॥ 


कल्पनेचे बळ । जाल्यां नासे सबळ। 
वचन प्रांजळ । सावध ऐका ॥३२॥ 


शुद्ध 
हेंचि 


शुद्ध कल्पनेची खूण । स्वयें कल्पिजे निर्गुण। 
सस्वरूपीं विस्मरण । पडोंचि नेदी ॥३३॥ 


स्वरूपानुसंधान । करी द्वैताचें निर्शन। 
ज्ञान । तेचि शुद्ध कल्पना॥ ३४॥ 


सदा 
अद्वयनिश्वयाचें 


अद्वैत कल्पी ते शुद्ध द्वैत कल्पी ते अशुद्ध । 
अशुद्ध तेचि प्रसिद्ध । सबळ जाणावी ॥ ३५॥ 


निश्चितार्थ । 
॥३६॥ 


प्रकाशे । तेचि क्षणीं द्वैत नासे। 
निरसे । सबळ कल्पना ॥ ३७॥ 


शुद्ध कल्पनेचा अर्थ । अद्वैताचा 
आणी सबळ वेर्थ।द्वैत कल्पी 


अद्वैतकल्पना 
द्वैतासरिसी 


कल्पनेने कल्पना सरे। ऐसी जाणावी चतुरें। 
सबळ गेोलियां नंतरें। शुद्ध उस्ली ॥३८॥ 


रूप । तेंचि जें कल्पी स्वरूप। 
॥३९॥ 


शुद्ध कल्पनेचें 
स्वरूप कल्पितां तद्रूप । होये आपण 


1781 दासबोध ( मराठी )--98 








म्हणून सर्वांचे मूळ कारण केवळ कल्पनाच आहे. 
ह्या कल्पनेला समूळ नष्ट केले. म्हणजेच परत्नह्मप्राप्ती 
होते. (२६) 
यासाठी निरंतर श्रवण, मनन, निदिध्यासन करावे 
लागते. म्हणजे मिथ्या कल्पनेचे भान उडून जाते. (२७) 
स्वस्वरूपानुभवाने शुद्ध ब्रह्मस्वरूपासंबंधी दृढ 
निश्चय झाला की कल्पनेवर जय मिळविता येतो. आणि 
या निश्चयामुळे संशयही नष्ट होतो. (२८) 
सूर्योदय झाल्यावर त्याच्या प्रकाशामुळे अंधार 
जसा नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे सत्य अशा परब्नह्मव- 
स्तूपुढे मिथ्या असलेले कल्पनेचे कोडे कसे शिल्लक 
राहणार ? (२९) 
तसे ज्ञानाच्या प्रकाशाने मिथ्या कल्पना नाश पावली 
की आपोआपच द्वैताचे अनुसंधान तुटून जाते, नष्ट होते.(३०) 
जसे जनावराच्या योगे जनावरास पकडता येते 
अथवा आकाशमार्गाने जाणाऱ्या एका बाणास दुसऱ्या 
बाणानेच नष्ट केले जाते, तसे कल्पनेच्या योगानेच 
कल्पनेचा नाश करता येतो. (३१) 
शुद्ध कल्पनेचे बळ वाढले को शबल कल्पना 
नाश पावते. ह्या वचनाचा जो अभिप्राय आहे तो सावध 
चित्त करून ऐकावा. (३२) 
स्वतः निर्गुण ब्रह्माचे अनुसंधान करणे, सत्‌ 
स्वरूपाचे जराही विस्मरण न होऊ देणे, ही शुद्ध 
कल्पनेची खूण आहे. (३३) 
ट्वैताचे निरसन करून सदोदित स्वस्वरूपानुसंधानाने 
परब्रह्माच्या अट्टय स्वरूपासंबंधी दुढ निश्चय करणे हीच 
शुद्ध कल्पना जाणावी. (३४) 
अद्वैताची कल्पना ही शुद्ध कल्पना होय. जी द्वैत 
कल्पिते ती अशुद्ध कल्पना जाणावी. या अशुद्ध 
कल्पनेलाच ' शबल' म्हटले जाते. (३५) 
अद्वैतासंबंधी निश्चितार्थ हेच शुद्ध कल्पनेचे स्वरूप 
लक्षण आहे. उगीचच द्वैताची कल्पना करते तिला अशुद्ध 
कल्पना म्हणतात. (३६) 
अद्वैत कल्पना जेव्हा प्रकाशते त्याच क्षणी द्वैत नाहीसे 
होते आणि त्याच क्षणी 'शबल' कल्पनाही नष्ट होते.(३७) 
याप्रमाणे अद्वैत कल्पनेने द्वैतकल्पना आपोआप 
नष्ट होते, हे चतुर लोकांनी जाणून घ्यावे. शबल कल्पना 
नष्ट झाली की केवळ शुद्ध कल्पनाच उरते. (३८) 
स्वस्वरूपाचे निरंतर अनुसंधान हेच शुद्ध कल्पनेचे 
रूप आहे. याप्रमाणे स्वस्वरूपास कल्पिता कल्पिता ती 
स्वतः तद्रूप होऊन जाते. (३९) 


दासबोध दशक ७ : 


कल्पनेसी मिथ्यत्व आलें । सहजचि तद्रूप जालें। 
आत्मनिश्चयें नासिलें। कल्पनेसी ॥४०॥ 


जेचि क्षणीं निश्चये चळे ! तेचि क्षणीं द्वैत उफाळे। 
जैसा अस्तमानीं प्रबळे । अंधकार ॥४९१॥ 


तैसें ज्ञान होतां मळिण । अज्ञान प्रबळे जाण। 
याकारणें श्रवण । अखंड असावें ॥४२॥ 


आतां असो हें बोलणें जालें। आशंका फेडूं येका बोलें। 
जयास द्वैत भासले । तें तूं नव्हेसी सर्वथा ॥ ४३॥ 


मागील आशंका फिटली । इतुकेन हे कथा संपली । 
पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं. ॥ ४४॥ 





समास ६ २५९ 
याप्रमाणे सहज ज्या वेळी तट्रूपता प्राप्त होते, तेव्हा 
शुद्ध कल्पनाही नाहीशीच होते. म्हणजे तिला मिथ्यात्व 
प्राप्त होते. आत्मानुभवाने कल्पना समूळ नष्ट होते. (४०) 
ज्या क्षणी तो निश्चय डळमळू लागतो, त्या क्षणी 
द्वैत उफाळून येते. ज्याप्रमाणे सूर्यास्तकाळी अंधकार 
प्रबळ होऊ लागतो. (४१) 
त्याप्रमाणे ज्ञान मलिन झाले की अज्ञानाचा जोर 
वाढू लागतो. असे होऊ नये याकरिता अध्यात्माचे श्रवण 
अखंड करीत असावे. (४२) 
असो. आता हे बोलणे राहू दे. तुझी शंका एका 
वचनानेच नष्ट करतो. ज्याला द्वैत भासते, ते मन हे तुझे 
स्वरूप नव्हे, हे लक्षात ठेवावे. (४३) 
याप्रमाणे मागील शंका फिटली म्हणून ही कथा 
येथेच संपली आहे. आता पुढील निरूपण ऐकण्यासाठी 
श्रोत्यांनी वृत्ती सावध करावी. (४४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'ह्वैतकल्पनानिरसननाम' समास पाचवा समाप्त. 


दशक ७ : 


(_) (_) 
समास ६ 


बद्धमुक्तनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


अद्वैत ब्रह्म निरोपिलें। जें कल्पनेरहित संचलें। 
क्षणयेक तदाकार केलें। मज या निरूपणें ॥१॥ 


परी म्यां तदाकार व्हावें । ब्रह्मचि होऊन असावें। 
पुन्हा संसारास न यावें । चंचळपणें सर्वथा ॥२॥ 


कल्पनारहित जें सुख । तेथें नाहीं संसारदुःख। 
म्हणोनि तेंचि येक । होऊन असावें ॥३॥ 





ब्रह्मचि होईजे श्रवणें । पुन्हा वृत्तीवरी लागे येणें । 
ऐसें सदा येणें जाणें। चुकेना को. ॥४॥ 


मनें अंतरिक्ष जावें । क्षणयेक ब्रह्मचि व्हावें । 
पुन्हा तेथून कोंसळावें । वृत्तीवरी मागुते ॥५॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--9 ७ 


श्रोता म्हणू लागला कौ, आपण कल्पनेरहित 
सर्वत्र संचलेल्या अद्वैत ब्रह्माचे जे निरूपण केलेत, ते 
श्रवण करीत असता त्या निरूपणाने एक क्षणभर मला 
तदाकार केले. (१) 

परंतु त्यामुळे मला आता असे वाटू लागले आहे 
कौ, आपण ब्रह्माशी तदाकार ब्रह्मच होऊन राहावे. पुन्हा 
चंचलपणाने या संसारात सर्वथा येऊच नये. (२) 

कल्पनारहित असे जे अद्वैत ब्रह्म त्याच्याशी 
तदाकार झाल्यावर संसारदु:खरहित अशा शाश्वत सुखाची 
प्राप्ती होते, म्हणून तेच एक होऊन राहावे, असे मला 
वाटत आहे. (३) 

अध्यात्मनिरूपणाचे श्रवण होताच वृत्ती ब्रह्माकार 
होते, पण नंतर परत वृत्तीवर यावे लागते. हे वृत्तीचे येणे- 
जाणे तर कधी चुकत नाही. (४) 

मनाने अंतर्मुख होऊन क्षणभर स्वरूपी तादात्म्य 
पावावे व लगेच वृत्तीवर येऊन बहिर्मुख होऊन ब्रह्मापासून 
खाली कोसळावे. (५) 


२६० दशक ७ : 
प्रत्यावृत्ती सैरावेर । किती करूं येरझारा । 
'पाई॑ लाउनियां दोरा । कीटक जैसा ॥६॥ 


उपदेशकाळीं तदाकार । होतां पडे हें शरीर| 
अथवा नेणे आपपर ऐसें जालें पाहिजे ॥७॥ 


ऐसें नस्तां जें बोलणें । तेंचि वाटे लाजिरवाणे । 
ब्रह्म होऊन संसार करणें । हेंहि विपरीत दिसे ॥८॥ 


जो स्वयें ब्रह्मचि जाल्य । तो मागुता केसा आला। 
ऐसें ज्ञान माझे मजला । प्रशस्त न बटे ॥९॥ 





ब्रह्माचि होऊन जावें। कां तें संसारींच असावें । 
दोहींकडे भरंगळावें । किती म्हणूनी ॥१०॥ 


निरूपणीं ज्ञान प्रबळे । उठोन जातां तें मावळे। 


मागुता कामक्रोध खवळे । ब्रह्रू्पासी  ॥११॥ 
ऐसा कैसा ब्रह्म जाला । दोहींकडे अंतरला । 
बोडगस्तप्णेंचे गेला । संसार त्याचा ॥१२॥ 


घेतां ब्रह्मसुखाची गोडी । संसारिक मागें बोडी । 
संसार करितां आवडी । ब्रह्मी उपजे मागुती ॥ १३॥ 


ब्रह्मसुख नेलें संसारे । संसार गेला ज्ञानद्वारें। 
दोनी अपुरी पुरें॥ येकहि नाही. ॥१४॥ 


याकारणें माझें चित्त । चंचळ जालें दुश्वीत। 
काये करणें निश्चीत । येकहि नाहीं. ॥१५॥ 


ऐसा श्रोता करी विनती । आतां राहावें कोणे रीतीं। 
म्हणे अखंड माझी मती । ब्रह्माकार नाहीं ॥ १६॥ 


आतां याचें प्रत्योत्तर । वक्ता देईल सुंदर । 
श्रोती व्हावें निरोत्तर । क्षणयेक आतां ॥ १७॥ 


ब्रहमचि होऊन जे पडिले। तेचि मुक्‍तपदास गेले। 
येर ते काये बुडाले। व्यासादिक  ॥ ९१८॥ 


श्रोता विनती करी पुढती । शुको मुकतो वामदेवो वा हे श्रुती । 
दोघेचि मुक्त आदि अंतीं । बोलतसे ॥१९॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--90 


समास ६ दासबोध 
याप्रमाणे अशी वृत्तीची द्विधा परिस्थिती होत आहे. 
अशा येरझारा किती काळ चालणार? एखाद्या कोटकाच्या 
पायाला दोण बांधून सारखे खाली-वर फिरवावे तशी 
माझी अवस्था होत आहे. (६) 
उपदेशकाळी ब्रह्माशी तदाकार झाल्याबरोबर एकतर 
शरीर पडले तरी पाहिजे किंवा राहिली तरी द्वैत भावनाच 
उस्लेली नाही, असे तरी झाले पाहिजे. (७) 
असे जर झाले नाही, तर मग ब्रह्मज्ञानासंबंधी 
बोलणेसुद्धा लाजिरवाणे वाटेल. ब्रह्माशी तादात्म्य अनुभवून 
परत संसार करणे हे सुद्धा विपरीतच वाटते आहे.(८) 
जो स्वत: ब्रह्मच झाला, तो परत संसारात कसा आला ? 
हे कसले माझे ज्ञान ? मला तर हे योग्य वाटत नाही. (९) 
एकतर ब्रह्मरूपच होऊन जावे किंवा संसारी तरी 
राहावे. पण दोन्हीकडे याप्रमाणे घरंगळत राहावे याला 
काही अर्थ नाही. (१०) 
निरूपण श्रवण करताच ज्ञानाचा जोर होतो. तेथून 
उठून गेले की ते ज्ञान मावळते आणि त्या ब्रह्मरूप झालेल्या 
माझ्या ठिकाणी परत कामक्रोधादी विकार बळावतात. (११) 
असा कसा हा ब्रह्म झाला आणि दोन्हीलाही दुरावला. 
धड ना ब्रह्मप्राप्ती, धड ना प्रपंच, अशा ओढाताणीने संसारही 
हातातून जायची वेळ आली. (१२) 
ब्रह्मसुखाची गोडी चाखावी म्हणून प्रयत करावा, तर 
सांसारिक सुखाची आवड मागे ओढते ! म्हणून संसार करू 
या म्हणावे, तर परत ब्रह्मसुखाकडे मन ओढ घेते. (१३) 
संसाराच्या आसक्तीमुळे ब्रह्मसुख अंतरले आणि 
ज्ञानाच्या योगे संसारातही सुख वाटेना. त्यामुळे प्रपंच व 
परमार्थ दोन्हीही अपुरीच राहिली. एकही पूर्ण होईना.(१४) 
असे माझे चित्त द्विधा होऊन चंचल झाले आहे. 
काय करावे ? परमार्थ करावा की प्रपंच करावा, यांविषयी 
ठाम निश्चय होत नाहीसा झाला आहे. (१५) 
असे म्हणून श्रोत्याने विनंती केली की, माझी बुद्धी 
अखंड ब्रह्माकार राहत नाही, तरी मी आता कोण्या प्रकारे 
राहावे हे सांगा. (१६) 
आता याला वक्ता जे सुंदर प्रत्युत्तर देईल ते ऐकून 
क्षणभर श्रोता निरुत्तरच होईल. (१७) 
वक्ता म्हणाला की, जे ब्रह्म होऊन निपचित पडले, 
तेच फक्त मुक्‍त झाले आणि बाकीचे व्यासादिक बुडाले 
की काय? (१८) 
तेव्हा श्रोत्याने परत विनंती केली को, श्रुती सांगते 
की, “शुको मुकतो वामदेवो वा' म्हणजे आदी व अंती 
हे दोघेच मुक्‍त झाले. (१९) 


दासबोध दशक ७ : 


बेदें बद्ध केले सर्व । मुक्‍त शुक वामदेव। 
बेदवचनीं अभाव । कैसा धराबा ॥२०॥ 
ऐसा श्रोता वेदाधारें।॥ देता झाल्य प्रत्योत्तरें। 
दोघेचि मुक्‍त अत्यादरें। प्रतिपाद्य केलें ॥२१॥ 
वक्ता बोले याउपरी । दोघेचि मुक्त सृष्टीवरी। 
ऐसे बोलतां उगी । कोणास आहे ॥२२॥ 
बहु क्रषि बहु मुनी । सिद्ध योगी आत्मज्ञानी । 
जाले पुरुष समाधानी । असंख्यात ॥२३॥ 


श्लोक 


प्रह्मादनारदपराशरपुंडरीक 
व्यासांबरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यानू । 
रुक्मांगदार्जुनवसिष्टबिंभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि ॥१॥ 
कविर्हरिरंतरिक्ष: प्रबुद्ध: पिप्पलायन: । 
आविहोत्रो5$थ द्रुमिलशश्‍चमस: करभाजन: ॥२॥ 


याहि वेगळे थोर थोर । ब्रह्माविष्णुमहेश्वर । 
आदिकरून  खदिगंबर। विदेहादिक  ॥ २४॥ 
शुक वामदेव मुक्‍त जाले । येर हे अवघेचि बुडाले। 
या वचना विश्वासळे। ते पढतमूर्ख ॥ २५॥ 
तरी बेद कैसें बोलिला । तो काये तुम्ही मिथ्या केला । 
ऐकोन वक्ता देता जाल्म । प्रत्योत्तर ॥२६॥ 
वेद बोलिला पूर्वपक्ष । मूर्ख तेथेंचि लावी लक्ष। 
साधु आणी वित्पन्न दक्ष । त्यांस हें न मने ॥२७॥ 
तथापी हें जरी मानलें । तरी वेदसामर्थ्य बुडालें। 
वेदांचेनि उद्धरिळें। न बचे कोणा ॥२८॥ 
बेदाआंगी सामर्थ्य नसे । तरी या वेदास कोण पुसे । 
म्हणौनि वेदीं सामर्थ्यअसे। जन उधरावया ॥ २९॥ 
वेदाक्षभ॒ घडे ज्यासी । तो बोलिजे पुण्यरासी। 
म्हणौन बेदी सामर्थ्यासी । काये उणें ॥३०॥ 
बेदशास्त्रपुरण । भाग्यें जालियां श्रवण । 
तेणें होईजे पावन । हें बोलती साधु ॥३१॥ 
श्लोक अथवा शलोकार्ध । नाही. तरी शलोकपाद। 
श्रवण होतां येक शब्द । नाना दोष जाती ॥ ३२॥ 





समास ६ २६१ 

वेदांनी इतर सर्वांना बद्ध म्हटले आहे. फक्त शुक 
व वामदेवच मुक्‍त झाले, या वेदवचनांवर अश्रद्धा कशी 
ठेवावी ? (२०) 

असे श्रोत्याने वेदवचनाच्या आधारे प्रत्युत्तर दिले 
व दोघेच मुक्‍त असे प्रतिपादन केले. (२१) 

तेव्हा वक्ता म्हणाला कौ, या सृष्टीत हे दोघेच 
फक्त मुक्‍त असे म्हटले, तर इतरांची स्थिती काय आहे, 
म्हणून म्हणावे ? (२२) 

अनेक क्रषी, अनेक मुनी, कित्येक सिद्ध, कित्येक 
योगी व आत्मज्ञानी पुरुष होऊन गेले. ज्यांना शाश्वत 
समाधान प्राप्त झाले होते, असे असंख्य लोक होऊन गेले 
आहेत. (२३) 

वर जे वर्णन केले आहे त्यांच्याखेरीज ब्रह्मा, 
विष्णू , महेश्वर, दत्तात्रेय विदेही जनकराज आदी अनेकजण 
मुक्‍त होऊन गेले आहेत. (२४) 

फक्त शुक व वामदेव मुक्‍त झाले आणि हे इतर 
सर्वजण मुक्‍त झाले नाहीत, या वचनावर जे कुणी 
विश्वास ठेवतात, ते पढतमूर्ख जाणावेत. (२५) 

हे बोलणे ऐकून श्रोता म्हणाला की, मग वेदात 
असे कसे काय म्हटले आहे? तुम्ही वेदाला मिथ्या 
ठरवता काय? हे श्रोत्याचे बोलणे ऐकून वक्त्याने त्यास 
प्रत्युत्तर दिले. (२६) 

वेदांनी केवळ पूर्वपक्ष मांडला. मूर्ख लोक केवळ 
त्यावर लक्ष देतात, पण साधू, व्युत्पन्न आणि दक्ष माणसे 
त्यांना हे पटत नाही. (२७) 

'पण समजा, जर हे खरे मानले, तर मग वेदांमध्ये 
लोकांना उद्धरण्याचे सामर्थ्यच नाही, असा त्याचा 
अभिप्राय होईल व त्याची थोरवी नष्ट होईल. (२८) 

वेदांच्या अंगी जर सामर्थ्य नसते, तर वेदांना 
कुणी विचारले असते ? म्हणून हे लक्षात घेतले पाहिजे 
की, लोकांचा उद्धार करण्याचे सामर्थ्य वेदांमध्ये निश्चितच 
आहे. जो वेदाभ्यास करतो तो अत्यंत पुण्ययान समजला 
जातो. म्हणून वेदांच्या ठिकाणी सामर्थ्याला काय तोय 
आहे? (२९-३०) 

वेद, शास्त्रे, पुरणे यांचे श्रवण भाग्यानेच घडते. 
आणि ज्यांना घडते ते पवित्र होतात, असे साधू लोक 
सांगतात. (३१) 

एक श्लोक अथवा अर्धा श्लोक एवढेच नव्हे, 
श्लोकाच्या एका चरणाचे श्रवण घडले, तरी अनेक दोष 
नाहीसे होतात. (३२) 


२६२ 


दशक ७ : 


समास ६ दासबोध 





बेदशास्त्री पुराणीं । ऐशा वाक्याच्या आईणी । 
अगाध महिमा व्यासवाणी । बदोने गेली ॥३३॥ 


येकाक्षर होतां श्रवण । तत्काळचि होईजे पावन । 
ऐसें ग्रंथाचे महिमान । ठाई ठाई बोलिलें॥ ३४॥ 


दोहीवेगळा तिजा नुधरे। तरी महिमा कैंचा उरे। 
असो हें जाणिजे चतुरें। येरं गथागोबी ॥ ३५॥ 


बेदशास्त्रे पुराणें । कैसी होतीं अप्रमाणें । 
दोघांबांचून तिसरा कोणें । उद्धराबा ॥३६॥ 


म्हणसी काष्ठी लागोन पडल्ल । तोचि येक मुक्‍त जाला । 
शुक तोहि अमनुबादल्म । नाना निरूपणें ॥ ३७॥ 


शुक मुक्त ऐसें वचन । वेद बोलिल् हें प्रमाण । 
परी तो नव्हता अचेतन । ब्रह्माकार ॥ ३८॥ 


ब्रह्मकार । असता शुक योगेश्वर! 
सारासारविचार । बोलणें न घडे ॥३९॥ 


अचेतन 
तरी 


जो ब्रह्माकार जाला । तो काष्ट होऊन पडिला। 
शुक भागवत बोलिल्म । परीक्षितीपुढें ॥४०॥ 


हें. सारासार । बोलिला पाहिजे विचार। 
सचराचर । दृष्टांताकारणें ॥ ४१॥ 


निरूपण 
धांडोळावें 


क्षण येक ब्रह्मचि व्हावें । क्षण येक दृश्य धांडोळावें । 
नाना दृष्टांतीं संपादावें । बगतृत्वासी । ॥ ४२॥ 


असो भागवतनिरूपण । शुक बोलिला आपण। 
तया आंगीं बद्धपण । लऊं नये कीं ॥ ४३॥ 


म्हणोनी बोलतां चालतां । निचेष्टित पडिलें नस्तां । 
मुक्ति लाभे सायोज्यता । सद्गुरुबोधें ॥ ४४॥ 








वेद, शास्त्रे ब पुराणे यात अशा अर्थाच्या ओळीच्या 
ओळी आहेत. व्यासांनी आपल्या ग्रंथांतून वेदांचा अगाध 
महिमा वर्णन केला आहे. (३३) 
वेदांच्या एका अक्षराचे श्रवण जरी घडले तरी तो 
श्रोता तत्काळ पावन होतो, असा त्यांचा महिमा अनेक 
ग्रंथांतून जागोजागी वर्णन केलेला आहे. (३४) 
शुक, वामदेव यांच्याशिवाय तिसरा कुणी उद्धरून 
गेला नाही, असे जर मानले, तर वेदांचा महिमा कसा उरेल ? 
असो. आता हे बोलणे राहू दे. पण चतुर असतात तेच या 
वचनातील खरा अभिप्राय (मर्म) जाणतात. इतर लोक 
गोंधळून जातात. (३५) 
त्यावर श्रोता म्हणतो की, वेदशास्त्रे, पुराणे अप्रमाण 
कशी मानावीत ? पण शुक, वबामदेवाखेरीज आणखी 
कुणाकुणाचा उद्धार झाला आहे ? (३६) 
यावर वक्ता म्हणतो की, तुला असे वाटत आहे का 
की, जो लाकडासारखा निशचेष्टित होऊन पडला असेल 
तोच मुक्‍त होतो ? पण हे वाटणे बरोबर नाही. कारण शुकदेवही 
काही तसे निपचित पडून राहिलेले नव्हते. त्यांनी अनेकदा 
अध्यात्मावर निरूपण केले होते. (३७) 
शुक मुक्‍त हे वेदवचन प्रमाणच आहे. पण शुकदेव 
काही ब्रह्माशी ऐक्य पावून अचेतनासारखे निपचित पडून 
राहिलेले नव्हते. (३८) 
शुकदेव जर अचेतनासारखे निपचित पडून राहिलेले 
असते, तर त्यांना सारासारविचार बोलून दाखविताच आला 
नसता. (२३९) 
जो ब्रह्माकार होतो, तो लाकडासारखा अचेतन होऊन 
निपचित पडून राहतो, असे मानणे चूक आहे. शुकदेव मुक्‍त 
होते, तरी त्यांनी परीक्षितापुढे भागवत सांगितले. (४०) 
अध्यात्माचे निरूपण करताना सारासारविचार लोकांना 
समजेल अशा रीतीने स्पष्ट करून समजावून द्यावा लागतो. 
त्यासाठी निरूपणात दृष्टान्त द्यावे लागतात. चराचर धुंडाळून 
योग्य दृष्टान्ताची निवड करावी लागते. (४१) 
सर्वांचे सार असे जे ब्रह्म त्याचे निरूपण करताना कधी 
कधी एक क्षणभर वकता जणू ब्रह्मच होतो, तर असार अशा 
या दृश्य सृष्टीचे वर्णन करीत असता त्याला वक्‍्तृत्वात अनेक 
दृष्टांतांचा उपयोग करून विषयप्रतिपादन करावे लागते.(४२) 
असो. शुकदेवांनी स्वतः संपूर्ण भागवतावर निरूपण 
केले म्हणून त्यांना बद्ध समजू नये. (४३) 
थोडक्यात म्हणजे लाकडासारखे अचेतन होऊन न 
'पडता, आणि चालणे, बोलणे इत्यादी अत्यावश्यक क्रिया 
करीत असताही सदुरूंनी केलेला बोध, हृदयात पूर्णपणे 
ठसला असेल, तर सायुज्य मुक्तीचा लाभ होऊ शकतो.( ४४) 


दासबोध 


येक मुक्‍त येक नित्यमुक्‍्त । येक जाणावे जीवन्मुक्त । 
येक योगी विदेहमुक्‍्त । समाधानी ॥ ४५॥ 


दशक ७ : 


सचेतन ते जीवन्मुक्त । अचेतन ते विदेहमुक्‍्त। 
दोहिवेगळे  नित्यमुक्त । योगेश्वर जाणावे ॥ ४६॥ 





स्तब्धता ।॥ ते जाणावी ताटस्तता। 
॥ ४७॥ 


स्वरूपबोधें 
ताटस्तता आणी स्तब्धता । हा देहसमंधु 


येथें अनुभवासी कारण । येर सर्व निःकारण। 
तृप्ती पावावी आपण । आपुल्या स्वानुभवें॥ ४८॥ 


कंठमर्याद जेविला । त्यास म्हणती भुकेला । 
तेणें शब्दे जाजावला । हें तों घडेना ॥ ४९॥ 


स्वरूपी नाहीं देहो। तेथें काईसा 
बद्ध मुक्‍त ऐसा भावो । देहाचकडे 


संदेहो । 


॥५०॥ 


देहबुद्धि धरून चिंती । मुक्त ब्रह्मादिक नव्हेती । 
तेथें शुकाची कोण गती । मुक्‍्तपणाची  ॥५१॥ 


हेंचि बद्ध । मुक्त बद्ध हें अबद्ध। 
स्वतसिद्ध । बद्ध ना मुक्‍त ॥५२॥ 


मुक्‍तपण 
सस्वरूप 


मुक्‍तपणाची पोटीं शिळा । बांधतां जाईजे पाताळा । 
देहबुद्धीचा आगळा । स्वरूपीं न संटे ॥५३॥ 


मीपणापासून सुटला । तोचि येक मुक्‍त जाला । 
मुका अथवा बोलिला । तरी तो मुक्‍त ॥ ५४॥ 


जयास बाधाबें तें वाव । तेथें कैंचा मुक्‍तभाव । 
पाहों जातां सकळ वाव । गुणवार्ता ॥५५॥ 
श्लोक 
बद्धो मुक्‍त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुत: । 
गुणस्य मायामूलत्वानन मे मोक्षो न बंधनम्‌॥ 





समास ६ २६३ 
काही मुक्‍त असतात, काही नित्यमुक्‍्त असतात, काही 
जीवन्मुक्त असतात, तर काही योगी शाश्वत समाधान 
लाभलेले विदेहमुक्‍्त असतात. असे प्रकार त्यात आहेत 
ते जाणून घ्यावे. (४५) 
जे मुक्‍त होऊनही जिवंतपणी या जगात वावरतात, 
त्यांना जीवन्मुक्त म्हटले जाते. ज्यांनी मुवत्ती लाभल्यावर 
देहत्याग केलेला असतो त्यांना विदेहमुक्‍त म्हणतात. या 
दोघांपेक्षाही जे वेगळे मुक्‍त पुरुष त्यांना नित्यमुक्‍्त 
संबोधले जाते. ते योगेश्वर जाणावेत. (४६) 
स्वरूपबोधाने जी स्तब्धता येते, तिला तटस्थता 
म्हणतात. स्तब्धता किंवा तटस्थता हे देहाच्या संबंधाने 
म्हटले जाते. (४७) 
येथे या देहाच्या अवस्थांचे महत्त्व नाही. स्वस्वरूपानुभव 
महत्त्वाचा आहे. बाकी सर्व निरुपयोगी आहे. आपल्या 
स्वानुभवाने आपण शाश्वत समाधान मिळवावे. (४८) 
आकंठ भोजन करून आलेल्या माणसाला कुणी 
हा भुकेला आहे असे म्हटले तरी ते शब्द ऐकून तो 
त्रासला असे कधी घडत नाही. (४९) 
स्वरूपी जीवब्रह्मेक्य होते, तेथे देहाचा काही संबंधच 
नसतो आणि बद्ध अथवा मुक्‍त यांचा संबंध देहाशीच 
असतो. म्हणून स्वरूपानुभव हा नि:संदेहच असतो. (५०) 
मी देह हा अहंकार मनात बाळगून ब्रह्मचिंतन 
केले, तर ब्रह्मादी देवसुद्धा मुक्‍त होऊ शकणार नाहीत, 
तेथे शुकदेवांची कथा ती काय? (५१) 
मुक्‍तपण हेच बंधन आहे. स्वस्वरूप हे स्वयंसिद्ध 
आहे ते बद्धही नाही आणि मुक्‍तही नाही. म्हणून मुक्‍तबद्धाची 
चर्चा करणे हेच अयोग्य आहे. (५२) 
जर कुणी म्हणेल कौ, “मी' मुक्‍त आहे तर तेथे 
मीपणा येतोच. म्हणून अशी मुक्‍्तपणाची शिळा 
पोटाशी बांधून कुणी भवसागर तरून जाण्याचा जर प्रयत्न 
करील, तर त्या शिळेमुळे तो बुडून पार पाताळात जाईल. 
जोपर्यंत देहबुद्धीचा अडसर दूर होत नाही, तोपर्यंत 
स्वस्वरूपापर्यंत पोहोचताच येत नाही. (५३) 
मीपणापासून जो सुटतो तो माणूस मग मुका असो 
अथवा बोलका असो, तोच मुक्‍त झाला असे जाणावे. (५४) 
ज्यायोगे बंधन झाले असे वाटते तेच मुळी मिथ्या 
आहे. जर बंधनच मिथ्या, तर मुक्‍ती तरी खरी कशी 
असणार? म्हणून सखोल विचार केल्यावर कळून येते 
कौ, बंधन आणि मुक्‍ती त्रिगुणांमुळे भासत असतात, 
म्हणून सर्व काही मिथ्याच असते. (५५) 
अर्थ--बद्ध, मुक्‍त हे वर्णन गुणांच्या क्षेत्रात येते, 
आत्मवस्तूच्या दृष्टीने ते योग्य नाही. गुणांचे मूळ माया 
आहे आणि ती तर खरी नाही. म्हणून आत्म्याला बंधनही 
नाही आणि मोक्षही नाही. 


२च्ड 


तत्वज्ञाता परमशुद्ध । तयासी नाहीं मुक्‍त बद्ध । 
मुक्‍त बद्ध हा विनोद । मायागुणें ॥५६॥ 


जेथें नामरूप हें सरे। तेथें मुक्‍तपण केंचें उरे। 
मुक्‍त बद्ध हें विसरे । विसरलेपणेंसी ॥ ५७॥ 


बद्ध मुक्‍त जाल्य कोण । तो तरी नव्हे कीं आपण। 
बधक जाणावें मीपण । धर्त्यास बाधी ॥५८॥ 


एवं हा अवघा भ्रम । अहंतेचा जाल्या श्रम) 
मायातीत जों विश्राम । सेविला नाही. ॥५९॥ 


असो बद्धता आणी मुक्तता । आली कल्पनेच्या माथां । 
ते कल्पना तरी तत्वतां । साच आहे. ॥६०॥ 


म्हणौनि हें मृगजळ । माया नाधिलें आभाळ) 
स्वप्न मिथ्या तत्काळ । जागृतीसी होये ॥६१॥ 


स्वणीं बद्ध मुक्‍त जाल्म । तो जागृतीस नाहीं आला । 
कैंचा कोण काये जाला । कांही कळेना ॥६२॥ 


म्हणोनि मुक्‍त विश्वजन । जयास जालें आत्मज्ञान 
शुद्धज्ञानें मुक्‍तपण । समूळ वाब ॥६३॥ 


बद्ध मुक्‍त हा संदेहो । धरी कल्पनेचा देहो। 
साधु सदा निः:संदेहो । देहातीत वस्तु ॥ ६४॥ 


आतां असो हें पुढती । पुढें रहावें कोणे रिती । 
तेंचि निरूपण श्रोतीं । सावध परिसावें ॥६५॥ 


दर्शक ७ : 


समास ६ दासबोध 

परमशुद्ध असा आत्मज्ञानी असतो तो बद्धही नसतो 
आणि मुक्‍तही नसतो. माया आणि तिच्यापासून होणारे 
त्रिगुण यांचा बद्ध, मुक्‍त हा खेळ असतो. (५६) 

आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी नामरूपही उरत नाही, 
तर मुक्‍तपणा कसा उरेल? खरा शुद्ध आत्मज्ञानी मी बद्ध 
किंवा मुक्‍त हे तर विसरतोच, पण आपण ते विसरलो 
ही जाणीवही तो विसरतो. (५७) 

म्हणजे बद्ध कोण होता, मुक्‍त कोण झाला, तो 
कोणी का असेना, तो आपण नव्हे हे शुद्ध ज्ञानी 
जाणत असतो. ज्याला कुणाला मी मुक्‍त झालो असे 
वाटते, त्याला ते 'मीपण' च बंधनकारक ठरते व तो 
बंधनात पडतो. (५८) 

थोडक्यात म्हणजे मी बद्ध, मी मुक्‍त हा अवघा 
भ्रमच आहे. देहाहंतेमुळेच हे भ्रम होतात. कारण मायातीत 
असा जो स्वस्वरूपानुभवरूप विश्राम त्याचा अनुभवच 
अद्याप आलेला नसतो. (५९) 

कल्पनेमुळे बद्धता आणि मुक्तता या अवस्था 
भासतात, पण ज्या कल्पनेमुळे त्या भासतात ती कल्पना 
तरी कोठे खरी आहे? (६०) 

म्हणून बद्धता आणि मुक्तता या मृगजळाप्रमाणे 
किंवा आकाशातील अभ्राप्रमाणे मिथ्या असून मायेमुळेच 
त्या खऱ्या वाटतात. स्वप्नात असताना स्वप्नदृश्य खरे 
वाटते, पण जागृती आली की स्वप्न व त्यातील दृश्य 
मिथ्या असल्याचे कळून येते. (६१) 

स्वप्नात एखाद्याला प्रथम आपण बद्ध आहोत असे 
वाटावे व स्वप्नातच आपण आता मुक्‍त झालो असे खात्री- 
पूर्वक वायवे. पण जागे होताच ते स्वप्न होते हे त्याला 
कळून येते. मग कोण बद्ध झाला आणि कोण आणि कसा 
मुक्‍त झाला म्हणावे, हे त्याला कळतच नाही. (६२) 

म्हणून ज्यांना आत्मज्ञान होते, ते सर्व लोक मुक्‍त 
म्हणावेत. पण तेच आत्मज्ञान दृढ होऊन शुद्ध ज्ञान झाले 
कौ, मग मुक्‍तपणाही मायिकच ठरतो. (६३) 

देहाहंता जोपर्यंत सूक्ष्म का होईना शिल्लक असते, 
तोपर्यंत साधकाच्या मनात आपण बद्ध की मुक्‍त असा 
संदेह कल्पनेमुळे निर्माण होतो. आत्मवस्तू ही देहातीत 
असते. त्या आत्मवस्तूशी ऐक्य पावून जो देहातीत होतो, 
तो साधू कायमचा नि:संदेह होतो. (६४) 

आता हा विषय पुरे. आता पुढील समासात 
आत्मज्ञान प्राप्त झाल्यावर साधकाने कशा प्रकारे राहावे 
याचे निरूपण केले जाईल ते श्रोत्यांनी सावध होऊन 
ऐकावे, असे समर्थ म्हणतात. (६५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' बद्धमुक्तनिरूपणनाम' समास सहाबा समाप्त. 


(1) 


दासबोध 


दशक ७ : 


दशक ७ : 


समास ७ २६५ 


समास ७ 


साधनप्रतिष्ठा 
॥ श्रीराम ॥ 


वस्तूसि जरी कल्यावें । तरी ते निर्विकल्प स्वभावें । 
तेथें कल्पनेच्या नांबें । सुन्याकार ॥१॥ 


तथापि कल्प जातां। न ये कल्पनेच्या हातां। 
वोळखी ठाई न पडे चित्ता । ग्रंश पडे ॥२॥ 


कांहीं दृष्टीसचि न दिसे । मनास तेंहि न भासे। 
न भासे न दिसे कैसें । बोळखावें ॥३॥ 


पाहों जातां निराकार । मनासि पडे सुन्याकार। 
कल्पू॑ जातां अंधकार । भरला वाटे ॥४॥ 


कल्पूं जातां वाटे काळें । ब्रह्म काळें ना पिवळें। 


आरक्त निळें ना धवळें । वर्णरहित ॥५॥ 
जया वर्णवेक्ती नसे । भासाहून  अनारिसें। 
रूपचि नाहीं कैसें । वोळखावे ॥६॥ 


न दिसतां वोळखण । किती धराबी आपण। 
हें तों श्रमासीच कारण । होतसे ॥७॥ 


जो निर्गुण गुणातीत | जो अदृश्य अवेक्त। 
जो अचिंत्य चिंतनातीत । परम पुरुष ॥८॥ 
श्लोक 


अचिंत्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय 
समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे 


गुणात्मने । 
नम: ॥ 


अचिंत्य तेंचि चिंतावें । अव्यक्‍्तास आठवावें। 
निर्गुणास  बोळखावें । कोणेपरी ॥९॥ 


जें दृष्टीसचि न पडे। जें मनासहि नातुडे। 
तया कैसें पाहाणें घडे । निर्गुणासी ॥१०॥ 





श्रोते म्हणतात की, आत्मवस्तूची कल्पना करण्याचा 
प्रयतन करावा तर ती मुळात निर्विकल्प आहे. कल्पना 
जे मन करते ते मनही जर त्या आत्मवस्तूपर्यंत पोहोचवू 
शकत नाही, तर मग तेथे कल्पनेचा शिरकाव कसा 
होणार? म्हणून कल्पनेच्या नावे शून्याकार होतो म्हणजे 
तिचे अस्तित्वच राहात नाही, असे श्रोता म्हणतो.(१) 
तरी पण जर आत्मवस्तूची कल्पना करू लागलो, 
तर काहीच हाती लागत नाही. मनाला वस्तूची ओळखच 
होत नाही. उलट भ्रम मात्र उत्पन्न होतो. (२) 
जी वस्तू डोळ्यांना दिसत नाही, मनाला भासत 
नाही, अशा त्या न दिसणाऱ्या, न भासणाऱ्या परब्रह्माला 
ओळखावे तरी कसे? (३) 
त्याला पाहावयाचा प्रयत्न करावा तर, त्याला 
कुठलाही आकारच नाही. मनाने अनुमान करायला जावे 
तर मन शून्याकार होऊन जाते. तरीही अंतश्वक्षूंपुढे त्याची 
कल्पना करावी म्हटले तर सर्वत्र अंधकार भरला आहे, 
असेच वाटते. (४) 
तरीही कल्पना करू लागल्यास ते काळे आहे असे 
वाटते. पण संत सांगतात कौ परब्रह्म, काळे नाही, पिवळे 
नाही, लालही नाही, निळे वा पांढरेही नाही. त्याला 
कुठलाही रंगच नाही. (५) 
ज्याला वर्ण नाही, जे अव्यक्त आहे आणि ज्याला 
रूपही नाही, असे भासाहूनही विलक्षण असलेले ब्रह्म 
ओळखावे तरी कसे? (६) 
जे दिसतही नाही त्याची ओळख आपण कशी 
आणि किती धरावी? त्यामुळे श्रम मात्र होतात. (७) 
जो निर्गुण असून गुणातीत आहे, जो अदृश्य व 
अव्यक्त आहे आणि अचिंत्य असून चिंतनातीत आहे 
तोच परम पुरुष होय. (८) 
अर्थ--अचिंत्य, अव्यक्‍्तरूप, निर्गृण, गुणात्मा, सगळ्या 
जगताचा आधार अशा ब्रह्ममूर्तीला मी नमस्कार करतो. 
जे अचिंत्य आहे त्याचे चिंतन कसे करावे, जे 
अव्यक्त आहे त्याचे रूप कसे आठवावे आणि जे 
गुणरहित आहे त्याला ओळखावे तरी कसे? (९) 
जे डोळ्यांनी दिसत नाही, ज्याच्यापर्यंत मनाची 
धाव पोहोचू शकत नाही, त्या निर्गुणाला पाहणे कसे बरे 
शक्‍य होईल? (१०) 


२६६ दशक ७ : 


असंगाचा संग धरणें । निरावलंबीं वास करणें । 
निशब्दासी अनुबादणें । कोणेपरी ॥११॥ 


अचिंत्यासी चिंतूं जातां । निर्विकल्पासी कल्णपितां। 
अह्वैताचें ध्यान कारितां । द्वैतचे उठे ॥१२॥ 


आतां ध्यानचि सोडावें । अनुसंधान तें मोडावें । 
तरी मागुते पडावे । माहा संशई॑ ॥ १३॥ 


ट्वैताच्या भेणे अंतरी । वस्तु न पाहिजे तरी। 
तेणें समाधाना उरी । कदा असेचिना ॥ १४॥ 


सवे ल्ावितां सवे पडे । सवे पडतां वस्तु आतुडे। 
नित्यानित्यविचारें घडे । समाधान ॥१५॥ 


वस्तु चिंतितां द्वैत उपजे । सोडी करितां कांहींच नुमजे। 
सुन्यत्वसंदेही  पडिजे । विवेकेंबिण  ॥ १६॥ 


म्हणोनि विवेक धरावा । ज्ञाने प्रपंच सारावा। 
अहंभाव बोसरावा । परी तो बोसरेना ॥ १९७॥ 


परब्रह्म तें अद्वैत । कल्पितांच उठे ह्वैत। 
तेथें हेत आणी दृष्टांत । कांहींच न चळे ॥ १८॥ 


तें आठवितां वबिसरिजे । कां तें विसरोनि आठविजे। 
जाणोनिया नेणिजे । परब्रह्म तें. ॥१९॥ 


त्यास न भेटतां होय भेटी । भेटो जातां पडे तुटी । 
ऐसी हे नवल गोष्टी । मुकेपणाची  ॥ २०॥ 


तें साधूं जातां साधवेना । नांतरी सोडितां सुटेना । 
लागल्म समंध तुटेना । निरंतर ॥२१॥ 





समास ७ दासबोध 

असंगाशी संगती कशी करायची ? आधाराशिवायच 
आकाशात अधांतरी कसे राहावे ? ज्याच्यापर्यंत शब्द 
पोहोचू शकत नाही, त्याचे वर्णन कसे करावे ?(११) 

अचिंत्याचे चिंतन करायचा प्रयत्न केला किंवा 
निर्विकल्पाची कल्पना करू लागलो आणि अद्वैताचे ध्यान 
धरावे म्हटले तर द्वैताचाच जोर होतो. (१२) 

आता असे होऊ लागल्यावर त्या परब्रह्माचे ध्यानच 
करणे सोडून द्यावे. अनुसंधानही सोडून द्यावे म्हटले तर 
परत महासंशय उत्पन्न होतात. (१३) 

ध्यान वा अनुसंधान करणे द्वैताच्या भीतीने 
जर सोडून दिले तर आत्मवस्तू कशी प्राप्त होणार? आणि 
अंत:करणात शाश्वत समाधान तरी कसे लाभणार ?(१४) 

आता येथून पुढे वक्ता उत्तर देत आहे की, आपण 
मनाला जशी सवय लावावी तशी लागते. ब्रह्मवस्तूचे ध्यान 
वा अनुसंधान करण्याची सवय लावली की कालांतराने 
त्या अभ्यासाच्या योगाने व नित्यानित्य विचाराच्या योगाने 
आत्मवस्तूची प्रापी होऊन समाधान लाभते. (१५) 

आत्मवस्तूचे चिंतन करताना द्वैत उत्पन्न होते 
म्हणून ते चिंतन करणे जर सोडून दिले, तर मग काहीच 
कळणार नाही आणि विवेकाशिवाय मन शून्याकार होऊन 
संदेहात पडेल. (१६) 

म्हणून नित्यानित्य विवेक करून त्या ज्ञानाने असार 
प्रपंच बाजूस सारावा व अहंभावाचा त्याग करावा तर तो 
अहंभाव काही केल्या ओसरत नाही. (१७) 

अद्वैत परब्रह्माचे चिंतन करू जावे, तर तेथे द्वैत 
उत्पन्न होते. तेथे स्वतंत्र विचार अथवा दुसऱ्या वस्तूच्या 
दृष्टान्ताने केलेले मनन काहीच कामास येत नाही. (१८) 

परत्नह्माच्या स्मरणात स्वतःचा विसर पडला पाहिजे 
अथवा स्वत:ला विसरून त्याचे स्मरण केले पाहिजे. 
थोडक्यात म्हणजे परत्रह्मास जाणले असता जाणणारा मी 
शिल्लक उरता कामा नये. (१९) 

मीपणाने त्याची भेट घेऊ लागले तर भेटच होऊ 
शकत नाही आणि 'मी भेट घेतो' असा जो 'मी' पणा तो 
सोडून दिला की अचानक भेट घडते. अशी ही फार नवलाईची 
गोष्ट आहे! तिचे वर्णन शब्दात करताच येत नाही. तेथे 
मौनच पडते. (२०) 

त्या परत्नह्माची प्राप्ती करून घ्यावी म्हणावे तर ते साध्य 
होत नाही, पण वास्तविक पाहता ते सदैव प्राप्तच आहे. त्यास 
सोडावे म्हटले तरी ते सुटत नाही. आपण सोडूही शकत 
नाही. एखादा संमंध पाठीस लागला की तो जसा सुटता 
सुटत नाही, तसे परत्रह्म निरंतर आपल्या बरोबरच राहते. (२१) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास ७ २६७ 





तें असतचि सदां असे । नांतरी पाहातां दुरासे। 
न पाहातां प्रकाशे । जेथें तेथें ॥२२॥ 





जेथें उपाये तोचि अपाये । आणी अपाये तोचि उपाये । 
हे अनुभवेंबिण काये । उमजो जाणें ॥२३॥ 


तें नुमजतांच उमजे । उपजोन कांहींच नुमजे। 
तें वृत्तीविण पाविजे । निवृत्तिपद ॥ २४॥ 


तें ध्यानीं धरितां नये । चिंतनीं चिंतावें तें काये। 
मनामधे न समाये । परब्रह्म तें. ॥ २५॥ 


त्यास उपमे द्यावें जळ । तरी तें निर्मळ निश्वळ। 
विश्व बुडाले सकळ तरी तें कोरडैच असे॥ २६॥ 


प्रकाशासारिखें । अथवा नव्हे काळोेखें। 
॥२७॥ 


नव्हे 


आतां तें कासयासारिखें । सांगावें हो 


ब्रह्म निरंजन । कदा नव्हे दृश्यमान 
॥२८॥ 


ऐसें 
लावावें तें अनुसंधान । कोणेपरी 


अनुसंधान लाऊं जातां । कांहीं नाहीं वाटे आतां। 
तेणें मनाचिया माथां । संदे. वाजे ॥२९॥ 


'लटिकेंचि काये पाहावें । कोठें जाऊन राहावें। 
अभाव घेतला जीवें । सत्य स्वरूपाचा ॥३०॥ 


अभावचि म्हणों सत्य । तरी वेदशास्त्र कैसें मिथ्य । 
आणीव्यासादिकांचें कृत्य । वाउगे नव्हे ॥३१॥ 


म्हणोनि मिथ्या म्हणतां नये । बहुत ज्ञानाचे उपाये । 
बहुतीं निर्मिलें तें काये । मिथ्या म्हणावें ॥ ३२॥ 
तो महेश। 
॥३३॥ 


अद्वैतज्ञानाचा उपदेश । गुरुगीता 
सांगता होये पार्वतीश । पार्वतीप्रती 





ते सदा आपल्या सन्निध असते, पण द्वैतभावाने त्याला 

पाहू जावे तर ते दुरावते. पण ते जरी दृष्टीस पडले नाही तरी 
सर्वत्र तेच प्रकाशत असते. (२२) 
त्याला पाहण्याचा उपाय करू जावे, तर कर्तेपणाच्या 
पडद्यामुळे ते दिसत नाही म्हणजेच अपाय होतो. हे अपाय 
करणारे कर्तेपण सुटले तर मात्र तोच खरा उपाय होऊन ते 
सर्वत्र प्रकाशू लागते. हे कोडे प्रत्यक्ष अनुभवाशिवाय कसे 
काय उलगडणार ? (२३) 
ज्यावेळी आपणास वाटते की मला ते उमजले, मी 

त्याला जाणले त्यावेळी खरे तर आपण काहीच जाणलेले 
नसते आणि ज्यावेळी खरे ते उमजते तेव्हा जाणून घेणाराच 
कुणी वेगळा तेथे नसतो. त्याला जाणणे म्हणजे त्याच्याशी 


' ऐक्य पावणे होय. जोपर्यंत वृत्ती असते तोपर्यंत द्वैत असते. 


वृत्ती ही ज्यावेळी लय पावते, तेव्हा निवृत्तिपदाची म्हणजे 
परब्रह्माची प्राप्ती होते. (२४) 
परब्रह्माचे ध्यान धरता येत नाही, त्याचे चिंतन करता 
येत नाही ब ते मनात मावत नाही. (२५) 
त्याला जलाची उपमा देता येत नाही. कारण ते निर्मळ, 
निश्चल असते आणि प्रलयकाळी सर्व विश्व, दृश्यसृष्टी 
जलमय झाली, तरी ते जसेच्या तसे कोरडेच असते. (२६) 
ते उजेडासारखेही नाही अथवा ते काळोखासारखेही 
नाही तर आता ते कशासारखे म्हणून सांगावे हो! (२७) 
ते निरंजन (निर्मल) ब्रह्म गुणरहित असल्याने कधी 
दृश्यमान होतच नाही, मग जे दिसत नाही, तेथे अनुसंधान 
कशाप्रकारे लावावे ? (२८) 
अनुसंधान लावण्याचा प्रयत्न केला की नाहीच 
असे वाटून वृत्ती शून्याकार होते आणि मनामध्ये संदेह 
उत्पन्न होतो. (२९) 
जे नाही ते उगीच पाहण्याचा खोटा आव कशाला 
आणावा? ते निश्चित कोठे आहे हे माहीत नाही तर 
त्याला शोधण्यासाठी कोठे जाऊन राहावे ? म्हणून परब्रह्म 
हे आपले सत्य स्वरूप नाहीच अशी अश्रद्धा जीवाच्या 
ठिकाणी उत्पन्न झाली. (३०) 
परब्नह्म आपले सत्य स्वरूप नव्हे अशी अश्रद्धा जर 
उत्पन्न झाली तर वेदशास्त्रालाही मिथ्या म्हणावे लागेल आणि 
व्यासादिकांचे कार्य हेही व्यर्थच म्हणावे लागेल. (३१) 
म्हणून त्याला मिथ्या म्हणता येत नाही. अनेकांना 
त्याचे ज्ञान व्हावे म्हणून जे अनेक उपाय सांगितलेले आहेत 
त्यांनाही मिथ्या म्हणावे काय ? (२३२) 
अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश पार्वतीपती महेशांनी पार्वतीस 
केला, तीच गुरुगीता होय. (३३) 


२६८ दशक ७ : 
अवधूतगीता केली । गोरक्षीस  निरोपिल्ी। 
ते अबधूतगीता बोलिली । ज्ञानमार्ग ॥ ३४॥ 


विष्णु होऊन राजहंस । विधीस केला उपदेश। 
ते हंसगीता जगदीश । बोलिला स्वमुखें ॥ ३५॥ 


ब्रह्मा नारदा उपदेशित । चतुश्ल़्ेकी 
पुढें व्यासमुखें बहुत । विस्तारले 


भागवत | 
॥३६॥ 


वसिष्टयार  वरसिप्ठक्रषी । सांगता जाल्म् रघुनाथासी । 
कृष्ण सांगे अर्जुनासी । सप्तरलोकी गीता ॥ ३७॥ 


ऐसें सांगावें तें किती । बहुत क्रषी बोलिले बहुतीं । 
अद्वैत ज्ञान आदिअंतीं । सत्यचि असे ॥३८॥ 


म्हणोनि मिथ्या आत्मज्ञान । म्हणतां पाविजे पतन। 
प्रज्ेहित जे जन! तयांसी हें कळेना॥ ३९॥ 


जेंथे शेषाची प्रज्ञा मंदली । श्रुतीस मौन्यमुद्रा पडिली । 
जाणपणें न बचे बदली । स्वरूपस्थिती  ॥ ४०॥ 


आपणास नुमजे बगे । म्हणोनि मिथ्या कैसें करावें। 
नातरी सदृढ धरबें । सद्गुरुमुखो ॥४१॥ 


मिथ्य तेंचि सत्य जालें । सत्य असोन मिथ्य केलें। 
संदेहसागरी बुडालें। अकस्मात मन ॥ ४२॥ 


मनास कल्पायाची सवे । मनें कल्पिले तें नव्हे। 
तेणे गुणें संदेहे धावे । मीपणाचेनि पंथे ॥ ४३॥ 


तरी तो पथथचि मोडावा । मग परमात्मा जोडावा । 
समूळ संदेह तोडावा । साधुचेनि संगती ॥ ४४॥ 


मीपण शस्त्रे तुटेना । मीपण फोडितां फुटेना । 
मीपण सोडितां सुटेना । कांहीं केल्या ॥ ४५॥ 


मीपणें वस्तु नाकळे । मीपणें भक्ति मावळे। 
मीपणें शक्ति गळे । देराग्याची ॥४६॥ 


मीपणें प्रपंच न घडे । मीपणें परमार्थ बुडे। 
मीपणें सकळहि उडे । येशकीर्तिप्रताप ॥ ४७॥ 





समास ७ दासबोध 
अवधूतांनी अवधूतगीता गोरखनाथास सांगितली व 
तिच्याद्वारे ज्ञानोपदेश केला. (३४) 
विष्णूने जगदीश हंस होऊन स्वमुखाने ब्रह्मदेवास 
जो उपदेश केला तो हंसगीता नावाने प्रसिद्ध आहे. (३५) 
ब्रह्मदेवाने नारदास चार श्लोकांत जो ज्ञानोपदेश केला, 
त्यास चतुःश्लोकी भागवत म्हणतात. त्याचाच व्यासांनी 
पुढे खूप विस्तार केला. (२६) 
वसिष्ठ क्रषींनी रघुनाथास जो उपदेश केला, तो 
योगवासिष्ठ म्हणून ओळखला जातो, तर कृष्णांनी अर्जुनाला 
सातश्लोकी गीता सांगितली. (३७) 
अशा किती ग्रंथांची नावे घ्यावीत ? अनेक क्रषींनी 
अनेक ग्रंथांत ज्या अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश केला, ते आदि- 
अंती सत्यच आहे. (३८) 
म्हणून आत्मज्ञान हे मिथ्या आहे असे जे म्हणतात, ते 
'पतन पावतात. पण मंद बुद्धीच्या लोकांना हे कळत नाही.(३९) 
स्वरूपस्थितीचे वर्णन करताना शेषाची बुद्धीही काम 
करीनाशी झाली. श्रुतींनाही ते जमले नाही, म्हणून त्यांनी 
मौन धारण केले. 'मी जाणतो ' या अभिमानाने स्वरूपस्थिती 
सांगितली जाणे अशक्यच आहे. (४०) 
आपल्याला एखादी गोष्ट कळत नाही म्हणून तिला 
मिथ्या कसे म्हणावे ? सद्गुरुमुखाने श्रवण करून मनन, 
निदिध्यासाने ते अंतरी ठसेल असा प्रयत्न करावा. (४१) 
ब्रह्म मिथ्या वाटत होते ते सत्य ठरले. ही पांचभौतिक 
सृष्टी प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसत असते, म्हणून ती सत्य वाटत 
होती, ती मिथ्या ठरली. त्यामुळे मनाचा गोंधळ उडाला व 
ते एकाएकी संशयसमुद्रात बुडाले. (४२) 
मनाला सदा कल्पना करीत राहण्याची सवय आहे 
आणि आत्मवस्तू तर मन जे जे कल्पिते त्याच्या पलीकडील 
आहे. त्यामुळे मग मीपणा बळावतो आणि मनात अनेक 
संशय उत्पन्न होतात. (४३) 
म्हणून मीपणाचा मार्गच सोडून द्यावा व साधूंच्या 
समागमाने सर्व संशय समूळ नष्ट करून परमार्थप्राप्ती 
करून घ्यावी. (४४) 
मीपण हे शस्त्राने तुटत नाही. त्याला फोडावे म्हटले 
तर ते फुटत नाही. त्याला सोडून झटकून टाकावे म्हटले 
तरी ते काही केल्या सुटत नाही. (४५) 
मीपण असते तोपर्यंत आत्मवस्तूची प्राप्ती होत नाही. 
मीपणाने भक्‍ती मावळते. मीपणामुळे वैराग्याचे बळ कमी 
होऊ लागते. (४६) 
एवढेच काय, मीपणामुळे प्रपंचसुद्धा धड होत नाही 
आणि परमार्थ तर साफच बुडतो. मीपणामुळे माणसाचे 
यश, कौर्ती, प्रताप सर्व नष्ट होते. (४७) 


दासबोध 


मौपणें 


मीपणें लिगटे । अभिमान आंगीं ॥ ४८ । 


मीपणें विकल्प उठे । मीपणे कळह सुटे। 
मीपणें संमोह फुटे । ऐक्यतेचा ॥४९॥ 


मीपण कोणासिच न साहे। तें भगवंती कैसेनि साहे। 
म्हणौनि मीपण सांडून राहे। तोचि समाधानी ॥ ५०॥ 


मीपण कैसें त्यागावें । ब्रह्म कैसें अनुभवावें। 
समाधान कैसे पावावें । कोणा प्रकारें ॥५१॥ 


मीपण जाणोनि त्यागावें । ब्रह्म होऊन अनुभवावें। 


समाधान तें पावावें । निःसंगपणे ॥५२॥ 
आणीक येक समाधान । मीपणेंबिण साधन । 
करू जाणे तोचि धन्य । समाधानी ॥५३॥ 


मी तों ब्रह्मचि जालें स्वता । साधन कोण करील आतां। 
ऐसें मनीं कल्पूं जातां । कल्पनाचि उठे ॥ ५४॥ 


ब्रह्मी कल्पना न साहे। तेचि तेथें उभी राहे। 
तयेसि शोधून पाहे। तोचि साधु ॥ ५५॥ 


निर्विकल्पासी कल्यावें । परी कल्पिते आपण न व्हावें। 
मीपणासि त्यागावें । येणें रिती ॥५६॥ 


या ब्रह्मविद्येच्या लपणी । कांहींच नसावें असोनी । 
दक्ष आणी समाधानी । तोचि हें जाणे ॥५७॥ 


जयासी आपण कल्यपावें । तेंचि आपण स्वभावें। 
येथें कल्पनेच्या नांबें । सुन्य आलें ॥५८॥ 


पदीहून चळों नये। करावें साधन उपाये। 
तरीच सांपडे सोये । अलिस्तपणाची ॥५९॥ 


राजा राजपदीं असतां । उगीच चाले सर्व सत्ता। 
साध्यचि होऊन तत्वतां । साधन करावें ॥६०॥ 


दशक ७ : 


मत्री तुटे । मीपणें प्रीति आटे। | 











समास ७ २६९ 


मीपणाने मैत्री तुटते. प्रीतीला ओहोटी लागते आणि 
अंगी अभिमान जणू काय चिकटून बसतो. (४८) 
मीपणाने मनात संशय निर्माण होतो, मीपणाने कलह 
मोकळा सुटतो म्हणजे सर्वांशी भांडण होऊ लागते आणि 
देह-तादात्म्याचा भ्रम उत्पन्न होतो व ऐक्य भंग पावते. (४९) 
मीपणा कुणालाच सहन होत नाही. मग भगवंताला 
कसा सहन होईल? म्हणून जो मीपणा सोडून निरभिमान 
वृत्तीने राहतो, तोच समाधानी असतो. (५०) 
यावर श्रोता प्रश्‍न करीत आहे की, मीपणाचा त्याग 
कसा करवा ? ब्रह्माचा अनुभव कसा घ्यावा ? व कोणत्या 
प्रकारे समाधान प्राप्त करून घ्यावे ? (५१) 
तो म्हणतो को, मीपण ओळखून त्याचा त्याग करावा 
आणि ब्रह्म होऊन ब्रह्माचा अनुभव घ्यावा. तसेच नि:संग 
होऊन समाधान मिळवावे. (५२) 
याखेरीजही एक प्रकारचे समाधान आहे. जो 
कर्तृत्वाहंकारावाचून साधन करण्याची कुशलता प्राप्त करतो, 
असा जो समाधानी तो खरोखरच धन्य जाणावा. (५३) 
जर मी आता ब्रह्मच झालो आहे, तर आता साधना 
कोण करील? असे जो मनात आणतो त्याला कल्पनाच 
घेरून टाकते. (५४) 
ब्रह्माच्या ठिकाणी कल्पना म्हणजेच द्वैत टिकू शकत 
नाही. असे असता तेथेच कल्पनेचा शिरकाव झाला तर जो 
खरोखरच साधू असतो, तो कल्पनेचे मूळ शोधून काढून 
तिचा समूळ नाश करतो. (५५) 
समर्थ सांगतात की, निर्विकल्पाची कल्पना आपण 
करावी पण कल्पना करणारा म्हणून आपण वेगळा उरू 
नये. याप्रमाणे वेगळे न राहता परत्रह्मवस्तूशी ऐक्य झाले 
कौ मीपणाचा त्याग आपोआपच घडतो. (५६) 
या ब्रह्मविद्येतील रहस्य हे आहे की, ज्यास तिची प्राप्ती 
होते, तो देहात असून नसल्यासारखाच होतो. हे कसे होते ते 
जो दक्ष म्हणजे सावधही असतो, तोच खरोखर जाणतो.(५७) 
निर्विकल्प अशा ब्रह्माची कल्पना करता करता त्या 
ब्रह्माशी स्वाभाविकपणे जेव्हा ऐक्य होते, तेव्हा कल्पनाच 
शिल्लक उरत नाही. (५८) 
याप्रमाणे अट्वैत सिद्ध झाले की, आपल्या भूमिकेवरून 
खाली घसरू नये. साधन करीतच राहावे म्हणजे त्यायोगे 
ते करूनही त्यापासून अलिप्त कसे राहावे, ते कळून येते.(५९) 
राजा आपल्या राजपदी आरूढ झालेला असतो. तो 
स्वत: काहीच करीत नाही, पण त्याच्या सत्तेने आपोआप सर्व 
कारभार सुरळीत चालू असतो. तसे आपण ब्रह्मरूप होऊन 
राहावे आणि कर्तृत्वाहंकारन धरता साधन करीत राहावे.(६०) 


२७० 


दशक ७ : 


समास ७ दासबोध 





साधन आलें देहाच्यामाथां। आपण देह नव्हे सर्वथा | 
ऐसा करूनि अकर्ता । सहजचि जाला ॥६१॥ 


देह आपण ऐसें कल्पावें । तरीच साधन त्यागावें। 
देहातीत अस्तां स्वभावें । दे कैचा ॥६२॥ 


ना तें साधन ना तें देह । आपला आपण नि:संदेह। 
देहींच असोन विदेह । स्थिति ऐसी ॥६३॥ 


साधनेंबिण ब्रह्म होतां । लागो पाहे देहममता। 
आळस प्रबळे तत्वतां । ब्रह्मज्ञानमिसे ॥६४॥ 


परमार्थमिसें अर्थ जागे । ध्यानमिसें निद्रा लगे। 
मुक्तिमिसें दोष भोगे । अनर्गळता ॥६५॥ 


निरूपणमिसें निंदा घडे । संबवादमिसें वेबाद पडे। 
उपाधीमिसें येऊन जडे । अभिमान आंगीं ॥६६॥ 


तैसा ब्रह्मज्ञानमिसें । आळस अंतरीं प्रवेशे। 

म्हणे साधनाचे पिसे । काये करावें ॥६७॥ 
श्लोक 

किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्मामि त्यजामि किम्‌ । 


आत्मना पूरितं सर्व महाकल्यपांबुना यथा॥ 


वचन आधारीं ल्मविलें । जैसें शस्त्र फिराविलें। 
स्वता हाणोन घेतलें । जयापरी ॥६८॥ 


तैसा उपायाचा अपाये । विपरीतपणें स्वहित जाये । 
साधन सोडितां होये । मुक्‍तपणें बद्ध ॥६९॥ 


साधन करितांच सिद्धपण । हातींचें जाईल निघोन । 
तेणें गुणें साधन । करूंच नावडे ॥७०॥ 








साधन ही क्रिया आहे. ती देहाच्या द्वारेच घडत असते 
आणि आपण तर सर्वथा देह नाहीच. त्यामुळेच साधन 
करूनही आत्मज्ञानी हा सहजच अकर्ताच राहतो. (६१) 
साधन त्यागावे, असा संकल्प देहबुद्धीशिवाय उठू 
शकत नाही. आपण देहातीत स्वाभाविकपणे आहोत तर 
मग देहाचा संबंध येतोच कुठे? (६२) 
देहाकडून होणारे साधन किंवा देह हे आपल्याशी 
संबंधित नाही असा नि:संदेह अनुभव आला को त्याच्या 
ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे संदेह निर्माण होत नाहीत. 
देहात असून विदेह स्थिती म्हणतात ती अशी असते.(६३) 
साधनाशिवाय ब्रह्म झाल्याने म्हणजेच केवळ 
शब्दज्ञान उत्तम झाल्याने देहाबद्दल आत्मीयता उत्पन्न होऊ 
लागते आणि आपणास ब्रह्मज्ञान झाले आहे, असे वाटून 
त्यानिमित्ताने आळस मात्र वाढू लागतो. (६४) 
परमार्थाच्या निमित्ताने स्वार्थ जागृत होतो, ध्यानाच्या 
मिषाने झोप येऊ लागते आणि आपण मुक्‍त आहोत या 
कल्पनेमुळे स्वच्छंदपणाने तो विषयभोग सेवन करू 
लागतो व दोषी होतो. (६५) 
निरूपणाच्या निमित्ताने परनिंदा घडते, संवादाच्या 
मिषाने वितंडवाद घालू लागतो आणि उपाधीच्यायोगे 
अभिमान अंगी जडतो. (६६) 
याप्रकारे ब्रह्मज्ञानाच्या मिषाने अंतरत आळस 
प्रवेशला की, मी ब्रह्मज्ञानी आहे, आता मी वेड्यासारखे 
साधन कशासाठी करू? असे तो म्हणू लागतो. (६७) 
अर्थ--महाप्रलयाच्या वेळी जिकडे तिकडे पाणी 
भरून जाते, त्याचप्रमाणे आत्माही सर्व ठिकाणी भरलेला 
आहे. मग मी काय करू, कोठे जाऊ, काय घेऊ आणि 
कशाचा त्याग करू? 
या वचनासारखी वचने तो आपले वागण्याचे समर्थन 
करण्यास आधार म्हणून देतो. जसे आपल्या शस्त्राने आपण 
स्वत:ला जखमी करून घ्यावे त्याप्रमाणे तो आपला नाश 
आपणच करून घेत असतो. (६८) 
अशा उपायानेच जो स्वतःस अपाय करून घेतो, 
तो या विपरीत आचरणाने स्वहितास मुकतो. साधन 
सोडल्याने व तेही मुक्‍तपणाच्या अभिमानामुळे सोडल्याने 
तो वास्तविक बद्ध होतो. (६९) 
त्याला वाटत असते की, आपण सिद्ध असून जर 
साधन केले तर सिद्धपण हातातून निघून जाईल या 
विचाराने त्याला साधन करवेसेच वाटत नाही; ते 
आवडत नाहीसे होते. (७०) 


दासबोध दशक ७ : 


लोक म्हणती हा साधक । हेचि लज्या वाटे येक। 
साधन करिती ब्रह्मादिक । हें ठाऊकें नाहीं ॥७१९॥ 


आतां असो हे अविद्या । अभ्याससारणी विद्या। 
अभ्यासें पाविजे अद्या । पूर्ण ब्रह्म ॥ ७२॥ 


अभ्यास करावा कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्‍न । 
पसमार्थाचें साधन । बोलिलें पाहिजे ॥७३॥ 


याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधलें पुढिळे समासी । 
निरोपिलें साधनासी । परमार्थाच्या . ॥ ७४॥ 





समास ८ २७९ 
त्याला वाटते की आपण साधना करीत राहिलो, तर 
लोक आपल्याला साधकच समजतील. सिद्ध मानणार नाहीत. 
याचीच त्याला फार लाज वाटत असते; पण ब्रह्मादिकही 
साधन करीतच असतात हे त्याला कळत नाही. (७१) 
हा सर्व अविद्येचा प्रभाव होय. सदविद्या ही 
अभ्यासाला अनुसरणारी असते आणि आद्य असे जे पूर्ण 
ब्रह्म त्याची प्राप्ती अभ्यासानेच होते. (७२) 
यावर श्रोत्याने प्रश्‍न विचारला की, परमार्थ साधण्यासाठी 
कशाचा अभ्यास करावा ते आपण सांगावे. (७३) 
याचे उत्तर पुढील समासात दिले जाईल. त्यात 
परमार्थाच्या साधनाचे निरूपण केले जाईल. (७४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' साधनप्रतिष्ठानाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ७ : 


1) 


समास ८ 


श्रवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका परमार्थाचे साधन । जेणें होये समाधान । 
तें तू जाण गा श्रवण । निश्चयेंसीं ॥१॥ 
श्रवणें आतुडे भक्ती । श्रवणें उद्धवे विरक्ती। 
श्रवणें तुटे आसक्ती । विषयांची ॥२॥ 


श्रवणें घडे चित्तशुद्धी । श्रवणें होये दुढबुद्धी। 


श्रवणें तुटे उपाधी । अभिमानाची । ॥३॥ 
श्रवणें निश्चयो घडे । श्रवणें ममता मोडे। 
श्रवणें अंतरी जडे । समाधान ॥४॥ 


श्रवणें आशंका फिटे । श्रवणें संशय तुटे। 
श्रवण होतां पालटे । पूर्दबुण आपुला ॥५॥ 
आवरे मन । श्रवणें घडे समाधान| 
तुटे बंधन । देहबुद्धीचें ॥६॥ 
श्रवणें मीपण जाये। श्रवणें धोका न ये। 
श्रवणें नाना अपाये । भस्म होती. ॥७॥ 


श्रवणें होये कार्यसिद्धी । श्रवणें लागे समाधी । 
श्रवणें घडे सर्व सिद्धी । समाधानासी ॥८॥ 


श्रवणें 
श्रवणें 





श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, आता परमार्थाचे साधन 
सांगतो, ते ऐका. ज्या साधनाच्या योगे निश्चितपणे 
समाधान प्राप्त होते ते साधन म्हणजे श्रवण होय, हे तू 
जाणून घे. (१) 
श्रवणाच्या योगे भक्‍तीची प्राप्ती होते. अंतरात 
वैराग्य उत्पन्न होते आणि विषयांची आसक्ती 
नष्ट होते. (२) 
श्रवणामुळे चित्तशुद्धी होते. निश्चयात्मक बुद्धी प्राप्त 
होते आणि अभिमानाची उपाधी तुटते. (३) 
श्रवणाने अध्यात्माचा निश्चय होतो. देहासंबंधी 
ममता नाहीशी होते आणि अंतरांत समाधान टिकून 
राहाते. (४) 
श्रवणाने शंकांचे निरसन होते, संशय नाहीसे होतात 
आणि मुख्य म्हणजे आपले पूर्वीचे गुण पालटतात.(५) 
श्रवणाने मनोनिग्रह साधू लागतो, समाधान लाभते 
आणि देहबुद्धीचे बंधन तुटून जाते. (६) 
श्रवणाने मीपण नाश पावते, अहंकार नष्ट 
होतो, धोका टळतो व नाना प्रकारचे अपाय भस्मसात 
होतात. (७) 
श्रवणाने कार्यसिद्धी होते, समाधी लागते आणि 
शाश्वत समाधानरूपी सिद्धीची प्राप्ती होते. (८) 


२७२ दशक ७ : 
सत्संगावरी श्रवण । तेणें कळे निरूपण। 
श्रवणें होईजे आपण । तदाकार ॥९॥ 
श्रवणें प्रबोध वाढे । श्रवणें प्रज्ञा चढे। 
श्रवणें विषयांचे वोढे । तुटोने जाती ॥१०॥ 
श्रवणें विचार कळे श्रवणें ज्ञान हें प्रबळे। 
श्रवणें वस्तु निवळे । साधकासी ॥११॥ 
श्रवणें सद्बुद्धि लागे । श्रवणें विवेक जागे। 
श्रवणें मन हे मागे । भगवंतासी ॥१२॥ 
श्रवणें कुसंग तुटे । श्रवणें काम वोहटे। 
श्रवणें धोका आटे येकसरां ॥१३॥ 
श्रवणें मोह नासे । श्रवणें स्फूर्ति प्रकाशे । 
श्रवणें सद्‌वस्तु भासे । निश्चयात्मक  ॥ १४॥ 


श्रवणें होय उत्तम गती । श्रवणें आतुडे शांती । 
श्रवणें पाविजे निवृत्ती। अचळ पद ॥१५॥ 


श्रवणा ऐसें सार नाहीं । श्रवणें घडे सर्व कांहीं। 
भवनदीचा प्रवाही । तरणोपाव श्रवणें ॥ १६॥ 


श्रवण भजनाचा आरंभ । श्रवण सर्वी सर्वारेंभ। 
श्रवणें होये स्वयंभ। सर्व कांहीं. ॥१७॥ 
प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती । श्रवणेंबिण न घडे प्राप्ती । 
हे तों सकळांस प्रचिती । प्रत्यक्ष आहे. ॥ १८॥ 


ऐकिल्याविण कळेना हें ठाउकें आहे जना। 
याकारणें मूळ प्रेत्रा । श्रवण आधीं ॥ १९॥ 


जें जन्मीं ऐकिलेंचि नाहीं । तेथें पडिजे संदेहीं। 
म्हणोनियां दुजें कांहीं । साम्यता न घडे ॥२०॥ 


बहुत साधनें पाहातां । श्रवणास न घडे साम्यता । 


श्रवणेंबिण तत्वतां। कार्य न चले ॥२१॥ 
न देखतां दिनकर । पडे अबघा अंधकार! 
श्रवणेंवबिण प्रकार । तैसा होये ॥२२॥ 


कैसी नवविधा भक्ती । कैसी चतुर्विधा मुक्ती । 
कैसी आहे . सहजस्थिती । हें श्रवणेंबिण न कळे॥ २३॥ 





समास ८ दासबोध 
संतांच्या सान्निध्यात अध्यात्मनिरूपणाचे श्रवण 
घडले को आपण अर्थाशी एकरूप होतो. (९) 
श्रवणाने ज्ञान वाढते, प्रज्ञा जागृत होते आणि मनाची 
विषयाकडे जी ओढ असते, ती कमी होते. (१०) 
श्रवणाने सारासार विचार म्हणजे काय हे कळते, 
त्यामुळे ज्ञानाची वृद्धी होते ब अखेर साधकाला आत्मवस्तूची 
प्राप्ती होते. (११) 
श्रवणाने सद्बुद्धी उत्पन्न होते, विवेक जागृत होतो 
आणि मन भगवंताची मागणी करू लागते. (१२) 
श्रवणाने कुसंगती सुटते, कामविकार कमी होऊ 
लागतो आणि त्याचबरोबर धोके कमी होऊ लागतात.(१३) 
श्रवणाने मोहाचा नाश होतो, प्रतिभा किंवा 
काव्यस्फूर्ती प्रकाशू लागते आणि आत्मवस्तूचे निश्चयात्मक 
ज्ञान होते. (१४) 
श्रवणाच्या योगे उत्तम गती मिळते, शांतीचा लाभ 
होतो आणि वृत्तिरहित परदत्रह्माची प्राप्ती होते. (१५) 
श्रवणासारखे सार नाही. श्रवणाने सर्व काही प्राप्त 
होते. या भवनदीच्या प्रवाहातून तरून जाण्यास श्रवण 
हाच उपाय आहे. (१६) 
नवविधा भक्‍तीतील भजनाचा आरंभ श्रवणाने 
होतो. सर्व विद्या, कला आदींचा आरंभ श्रवणानेच होतो. 
श्रवणाने आपोआपच सर्व काही घडत असते. (१७) 
प्रपंच असो वा परमार्थ, श्रवणाशिवाय काहीच प्राप्त 
होत नाही, या गोष्टीचा अनुभव सर्व लोकांना प्रत्यक्ष 
येतच असतो. (१८) 
कुठलीही गोष्ट ऐकल्याशिवाय कळत नाही, हे सर्व 
लोकांना माहीतच आहे. त्यामुळे कशासाठीही जे प्रयत्न 
केले जातात त्यांच्या मुळाशी श्रवण असते. आधी श्रवण 
घडते मग प्रयत्न केले जातात. (१९) 
ज्याविषयी या जन्मात कधी काही ऐकलेलेच नसते, 
त्याविषयी मनात संदेह उत्पन्न होतो, म्हणून श्रवणासारखे 
त्याच्याशी साधर्म्य असणारे दुसरे काहीच नाही. (२०) 
अनेक साधनांसंबंधी विचार केला असता श्रवणासारखे 
सर्वोत्कृष्ट साधन दुसरे नाही हे कळून येते. खरोखरच 
श्रवणाशिवाय कुठलेही कार्य घडूच शकत नाही.(२१) 
जसा सूर्य उगवला नाही, तर सर्वत्र अंधाराचेच 
साम्राज्य असते. तसाच प्रकार श्रवणाचा जाणावा.(२२) 
नवविधा भक्‍ती कशी करावी, चतुर्विध मुक्‍ती 
कुठल्या आहेत, सहजस्थिती कशाला म्हणतात, हे सर्व 
श्रवणाशिवाय कळत नाही. (२३) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास ८ २७३ 





न कळे शडूकर्माचरण। न कळे कैसें पुरश्चरण । 
न कळे कैसें उपासन । विधियुक्त ॥ २४॥ 


व्रतें नाना दानें । नाना तपें नाना साधनें। 
योग तीर्थाटणें । श्रवणेंबिण न कळती ॥ २५॥ 


विद्या पिंडज्ञान । नाना तत्त्वांचे शोधन। 
कळा ब्रह्मज्ञान । श्रवणेंबिण न कळे॥ २६॥ 


बनस्पती । येका जळें प्रबळती। 
रसें उत्पत्ती । सकळ जीवांची ॥ २७॥ 


नाना 
नाना 


नाना 
नाना 


आठराभार 
येका 


सकळ जीवां येक पृथ्वी । सकळ जीवां येक रवी। 


वर्तवी । येक वायो 


सकळ जीवां येक पैस । जयास बोलिजे आकाश । 
सकळ जीवांचा वास। येका परब्रह्मी ॥२९॥ 


सकळ जीवां ॥२८॥ 


तैसें सकळ जीवांस मिळोन । सारा येकचि  साधन। 
तें हें जाण श्रवण । प्राणीमात्रांसी ॥३०॥ 
नाना देश भाषा मतें । भूमंडळीं असंख्यातें । 
सर्वांस श्रवणापरतें । साधनचि नाही ॥३१॥ 


श्रवणें घडे उपरती । बद्धाचे मुमुक्ष होती । 
मुमुक्षाचे साधक अती । नेमेंसिं चालती ॥ ३२॥ 


साधकाचे होती सिद्ध । आंगीं बाणतां प्रबोध । 
हें तों आहे प्रसिद्ध । सकळांस ठाउकें ॥३३॥ 
ठाईंचे खळ चांडाळ । तेचि होती पुण्यसिळ। 
ऐसा गुण तत्काळ श्रवणाचा ॥३४॥ 


जो दुर्बुद्धि दुरात्मा । तोचि होये पुण्यात्मा । 
अगाध श्रवणाचा महिमा । बोलिला न वचे ॥ ३५॥ 


तीर्थात्रतांची फळश्रुती । पुढें होणार सांगती । 
तैसें नव्हे हातीचा हातीं । सप्रचित श्रवण ॥ ३६॥ 


नाना रोग नाना व्याधी । तत्काळ तोडिजे औषधी । 
तैसी आहे श्रवणसिद्धी । अनुभवी जाणती ॥ ३७॥ 








षड्विध कर्माचरण म्हणजेच स्त्रान, संध्या, जप, होम, 
'पठण-पाठण, देवतार्चन व वैश्वदेव कसे करावे, पुरश्चरण 
म्हणजे काय, तसेच विधियुक्त उपासना कशी करावी वगैरे 
सर्व गोष्टी श्रवणाशिवाय कळत नाहीत. (२४) 
नाना व्रते, नाना दाने, नाना तपे, नाना साधने, नाना 
प्रकारचे योग, नाना तीर्थाटने यांचे ज्ञान श्रवणाशिवाय 
होत नाही. (२५) 
नाना विद्या, पिंडज्ञान, नाना तत्त्वांचे शोधन, नाना कला, 
ब्रह्मज्ञान यांपैकी काहीही श्रवणाशिवाय कळत नाही.(२६) 
ज्याप्रमाणे अठराभार वनस्पतींची वाढ एका जलमुळेच 
होते, सर्व जीवांची उत्पत्ती एका रसापासून होते.(२७) 
सर्व जीवांना आश्रय एकाच पृथ्वीचा असतो, सर्वांना 
प्रकाश देणारा सूर्यही एकच असतो आणि सर्व प्राण्यांचे 
चलनवलन करविणारा वायूही एकच असतो. (२८) 
सर्व जीवांना एकाच आकाशात अवकाश मिळतो 
व सर्व जीवांचा वास एकाच परब्रह्माच्या ठिकाणी 
असतो. (२९) 
त्याप्रमाणे सर्व जीवांना मिळून सारभूत असे एकच 
साधन म्हणजे श्रवण हेच सर्व प्राणिमात्रांचे कल्याण 
करणारे आहे. (३०) 
पृथ्वीच्या पाठीवर नाना देश आहेत, अनेक भाषा 
आहेत, असंख्य मते आहेत पण सर्वोपयोगी असे 
श्रवणासारखे दुसरे साधनच नाही. (३१) 
श्रवणाने उपरती होते व बद्ध असतात ते मुमुक्षू होतात. 
मुमुक्षू असतात ते अत्यंत नेमनिष्ठ साधक बनतात.(३२) 
जे साधक असतात, त्यांच्याठिकाणी प्रबोध बाणतो 
म्हणजे निश्चयात्मक ज्ञानाची त्यांना प्राप्ती होऊन ते सिद्ध 
होतात. हे तर सर्व लोकांत प्रसिद्धच आहे. (३३) 
अत्यंत दुष्ट दुर्जन चांडाळ जरी असले तरी 
श्रवणाच्या योगे ते पुण्यशील होतात, असा हा श्रवणाचा 
शीघ्र फलदायी गुण आहे. (३४) 
जो दुर्बुद्धी दुरात्मा असतो, तोच श्रवणाने पुण्यात्मा 
होतो. असा हा श्रवणाचा अगाध महिमा आहे. त्याचे 
यथार्थ वर्णन करताच येत नाही. (३५) 
तीर्थयात्रा, व्रते वगैरेंची फलश्रुती भविष्यकाळात 
फल देणारी असते पण श्रवणाचे तसे नाही, त्याचे फळ 
हातोहात मिळते. ही अनुभवाची गोष्ट आहे. (३६) 
नाना रोग, नाना व्याधी असल्या तरी काही रामबाण 
औषधे अशी असतात को त्या रोगांचा व्याधींचा तत्काळ 
नाश होतो. श्रवणाची कार्यसिद्धीसुद्धा अशीच तत्काळ फल 
देणारी आहे हे अनुभवी लोक जाणतात. (३७) 


२७४ 


दशक ७ : 


समास ८ दासबोध 





श्रवणाचा विचार कळे । तरीच भाग्यश्री प्रगटे बळें। 


मुख्य परमात्माच आकळे । स्वानुभवासी  ॥ ३८॥ 
या नाव जाणावें मनन । अर्थालागी सावधान| 
निजध्यासे समाधान । होत असे ॥३९॥ 


बोलिल्याचा अर्थ कळे । तरीच समाधान निवळे। 
अकस्मात अंतरीं बोळे । निःसंदेहता ॥ ४०॥ 
संदेह जन्माचे मूळ तें श्रवणें होये निर्मूळ। 
पुढें सहजचि प्रांजळ । समाधान ॥४१॥ 
जेथें नाहीं श्रवण मनन । तेथें कैचे समाधान| 
मुक्तपणाचें बंधन । जडलें पाई ॥४२॥ 
मुमुक्ष साधक अथवा सिद्ध । श्रवणेंविण तो अबद्ध। 
श्रवणमननें शुद्ध । चित्तवृत्ति होये ॥ ४३॥ 
जेथें नाहीं नित्य श्रवण । तें जाणावें विलक्षण । 
तेथें साधकें येक क्षण । क्रमूं नये सर्वथा ॥ ४४॥ 
जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ । तेथें केंचा हो परमार्थ । 
मागें केलें तितुकें वेर्थ । श्रवणेंबिण होये ॥ ४५॥ 
तस्मात्‌ श्रवण करावें । साधन मनीं धरबें। 
नित्यनेमें तरावें । संसारसागरी ॥ ४६॥ 


सेविलेंच सेवावे अन्न । घेतलेंचि घ्यावें जीवन 


तैसें श्रवणमनन । केलेच करावें ॥ ४७॥ 
श्रवणाचा अनादर । आळसे करी जो नर। 
त्याचा होय अपहार । स्वबहितविषई॑ 1॥ ४८॥ 
आळमसाचें संरक्षण । परमार्थाची  बुडवण। 
याकारणें श्रवण । केलेच पाहिजे ॥४९॥ 


आतां श्रवण कैसें करावें । कोण्या पंथास पाहावें । 
पुढिळे समासी आधघवें । सांगिजेल ॥५०॥ 








श्रवणातील विचारांचे नीट आकलन झाले, तरच तत्काळ 
भाग्य उदयास येते आणि मुख्य परमात्माच स्वानुभवाच्या 
योगे प्राप्त होतो. (३८) 
श्रवणाचा विचार कळणे, सावधपणे अर्थ समजून 
घेणे, त्याचे वारंवार चिंतन करणे यास मनन म्हणतात. 
त्याचेच सतत अनुसंधान ठेवणे यास निदिध्यास म्हणतात 
व त्यायोगेच समाधान लाभते. (३९) 
वक्ता जे बोलतो, त्याचा अर्थ जर कळला तरच 
समाधान मिळते व सतत अनुसंधान करण्याने अकस्मात 
अंतरात निश्चयात्मक स्व-स्वरूपानुभव येऊन नि:संदेहता 
प्राप्त होते. (४०) 
संदेहामुळे वारंवार जन्म घ्यावा लागतो. तो संदेह 
श्रवणाने मुळासकट नष्ट होतो आणि त्यामुळे पुढे अगदी 
सहजच प्रांजळ समाधान लाभते. (४१) 
जेथे श्रवण, मनन नसते तेथे समाधान कसे टिकून 
राहणार ?'मी मुक्‍त झालो ' या अभिमानामुळे श्रवण, मनन केले 
नाही, तर मुक्‍तपणाच्या अभिमानामुळे तो बद्ध होतो. (४२) 
मुमुक्षू असो, साधक असो वा सिद्ध असो, श्रवण, 
मननाशिवाय तो अबद्धच जाणावा. श्रवण, मननानेच 
चित्तवृत्ती शुद्ध होते. (४२३) 
ज्या ठिकाणी नित्य अध्यात्माचे श्रवण होत 
नसेल, ते विपरीत जाणून साधकाने तेथे खरोखर एक 
क्षणभरही थांबू नये. (डड) 
जेथे श्रवणरूपी स्वार्थ साधला जात नाही तेथे परमार्थ 
तरी कुठला साध्य होणार? पूर्वी जे काही साधन केले 
असेल तेही श्रवणाशिवाय व्यर्थ होते. (४५) 
म्हणून नित्यनेमाने श्रवणरूपी साधन मनापासून करीत 
राहावे म्हणजे सहजपणे संसारसागरातून तरून जाता येते.( ४६) 
ज्याप्रमाणे वारंवार अन्नसेवन करावेच लागते, किंवा 
पाणी वरचेवर प्यावेच लागते, त्याप्रमाणे श्रवण हे परमार्थास 
अत्यंत आवश्यक असल्याने श्रवण-मनन सोडूच नये.(४७) 
जो कोणी मनुष्य आळसाने श्रवणाचा अनादर करतो 
तो स्वहितास मुकतो. (४८) 
त्याच्या आळसाचे संरक्षण होते आणि परमार्थाची 
बुडवणूक होते. म्हणून असे होऊ नये, यासाठी श्रवण 
केलेच पाहिजे. (४९) 
आता पुढील समासात श्रवण कसे करावे, कोणते 
ग्रंथ पाहावेत, हे सर्व सांगितले जाईल. (५०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रवणनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


.) ८-3 


दासबोध 


दशक ७ : 


दशक ७ : 


समास ९ २७५ 


समास ९ 


श्रवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां श्रवण कैसें करावें । तेंहि सांगिजेळ अघवें। 
श्रोता अवधान द्यावें । येकचित्तें ॥१॥ 


येक वगतृत्व श्रवणीं पडे । तेणें जालें समाधान मोडे । 
केल निश्चय बिघडे । अकस्मात ॥२॥ 


तें वगतृत्व त्यागावें । जें माईक स्वभावें । 
जेथें निश्चयाचा नांबें । सुन्याकार ॥३॥ 


येक्या ग्रंथें निश्चय केला । तो दुजयानें उडविला! 


तेणें संशयोचि वाढल्य । जन्मवरी ॥४॥ 
जेथें संशय तुटती । होये आशंकानिवृत्ती। 
अद्वैत ग्रंथ परमार्थी । श्रवण करावे ॥५॥ 


जो मोक्षाचा अधिकारी । तो परमार्थपंथ धरी! 
प्रीति लागली अंतरी । अह्वैतग्रंथाची ॥६॥ 
जेणें सांडिला इहल्रेक । जो परलोकींचा साधक! 
तेणें पाहावा विवेक । अद्वैतशास्त्री ॥७॥ 


जयास पाहिजे अद्वैत । तयापुढें ठेविता द्वैत । 
तेणें क्षोभलें उठे चित्त । तया श्रोतयाचें ॥८॥ 


आवडीसारिखें मिळे। तेणें सुखचि उचंबळे। 
नाही. तरी कंटाळे। मानस ऐकतां ॥९॥ 


ज्याची उपासना जैसी । त्यासी प्रीति बाटे तेसी। 
तेथें वर्णितां दुजयासी । प्रशस्त न वटे ॥९०॥ 
प्रीतीचे लक्षण ऐसें । अंतरी उठे अनायासें। 
पाणी पाणवाटें जेसें । आपणचि धांबे ॥११॥ 


तैसा जो आत्मज्ञानी नर । तयास नावडे इतर! 
तेथें पाहिजे सारासार । विचारणा ते ॥१२॥ 


जेथें कुळदेव्या भगवती । तेथें पाहिजे सप्तशती । 
इतर देवांची स्तुती । कामा न ये सर्वथा॥ १३॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, आता श्रवण कसे करावे ते 
सर्व सांगतो. श्रोत्यांनी एकाग्र चित्त करून अवधान द्यावे.(१) 
एखाद्याचे वक्तृत्व असे असते की, ते कानावर पडताच 
मनाचे असलेले समाधान नष्ट होते. अध्यात्माविषयी केलेला 
निश्चय एकाएकी डळमळू लागतो. (२) 
जे वक्तृत्व निश्चयाच्या नावाने शून्याकार असते व 
स्वाभाविकपणे मायिक असते ते ऐकूच नये. (३) 
एका ग्रंथाच्या श्रवणाने अध्यात्मासंबंधी निश्चय झाला 
होता. तो दुसऱ्या ग्रंथाच्या श्रवणाने उडवून लावला. त्यामुळे 
जन्मभर संशयच वाढत राहिला. (४) 
जे श्रवण केले असता सर्व संशय नाहीसे होतात, 
मनातील शंकांचे निरसन होते ते परमार्थाचे ज्ञान करून 
देणारे अद्वैत ग्रंथ श्रवण करावेत. (५) 
ज्याने परमार्थाची वाट धरली आहे, जो मोक्षाचा 
अधिकारी आहे, त्याने अद्वैत ग्रंथ ऐकावेत. तेच त्याला 
आवडतात. (६) 
ज्याने इहलोकाची आसक्ती सोडली आहे, जो उत्तम 
गती प्राप्त व्हावी म्हणून साधक बनला आहे, त्याने अद्वैत 
शास्त्रातील विवेक जाणून घ्यावा. (७) 
ज्याला अह्वैतमत रुचत असेल, त्या श्रोत्यापुढे द्वैताचे 
प्रतिपादन केले तरी त्यामुळे त्याचे चित्त क्षोभते. (८) 
ज्याला ज्याची आवड असेल ते ऐकायला मिळाले 
की श्रोत्याच्या अंतःकरणात सुख उचंबळून येते. नाहीतर 
जे आवडत नाही ते श्रवण करायची वेळ आली कौ, त्याचे 
मन कंगळते. (९) 
ज्याची जी उपासना असेल त्या देवतेबद्दल त्याला 
प्रेम वाटते. तेथे त्याला दुसऱ्या देवतेचे वर्णन ऐकायला 
लागले, तर त्याला ते प्रशस्त वाटत नाही. (१०) 
पाणी उताराकडे सहज धावते, तसे ज्याचे ज्याच्यावर 
स्वाभाविक प्रेम असते, त्याच्याबद्दल त्याच्या अंतर्यामी 
आपोआपच ओढ उत्पन्न होते. त्याचे मन तिकडे आपोआप 
धावते. (११) 
त्याप्रमाणे जो आत्मज्ञानी पुरुष असेल त्यास ज्यात 
सारासार विवेकासंबंधी विवेचन असते तेच ग्रंथ आवडतात. 
दुसरे ग्रंथ त्याला आवडत नाहीत. (१२) 
ज्या घरी भगवती कुलदेवता असेल तेथे सप्तशतीच 
हवी. तेथे इतर देवांची स्तुती असलेले ग्रंथ कामास येत 
नाहीत. (१२३) 


२७६ 


घेतां अनंताच्या व्रता । तेथें नलगे भगवद्गीता 
साधुजनासी वार्ता । फळाशेची नाहीं ॥ १४॥ 


बीरकंकण घालितां नाकी । परी तें शोभा पावेना कीं । 
जेथीळ तेथें आणिकीं। कामान ये सर्वथा॥ १५॥ 


नाना माहात्में बोलिली । जेथील तेथें वंद्य जालीं । 
बिपरीत करून वाचिलीं । तरी तें विलक्षण ॥ १६॥ 


मल्रमाहात्म द्वारकेसी । द्वारकामाहात्म नेलें कासी । 
कासीमाहात्म बेंकटसीं । शोभा न पवे ॥ १७॥ 


ऐसें सांगतां असे वाड । परी जेथील तेथेंचि गोड। 
तैसी ज्ञानीयांस चाड । अद्वैत ग्रंथाची ॥१८॥ 


योगीयांपुढे राहाण । परीक्षवंतांपुढें पाषाण । 
पंडितांपुढें डफगाण । शोभा न पवे ॥ १९॥ 
बेदज्ञापुढें जती । निस्पृहापुढें फळश्रुती । 
ज्ञानीयांपुढें पोथी । कोकशास्त्राची ॥२०॥ 
ब्रह्मचर्यापुढें नाचणी । रासक्रीडा निरूपणीं। 
राजहंसापुढें पाणी । ठेविलें जैसे ॥२१॥ 
तैसें अंतर्निष्ठपुढें । ठेविलें शृंघारिक टिपडें। 


तेणें त्याचें कैसें घडे । समाधान ॥२२॥ 


रायास रंकाची आशा । तक्र सांगणें पीयूषा। 
संन्याशासी  वोबसा । उच्िष्ट चांडाळी ॥२३॥ 


कर्मनिष्ठा वशीकर्ण । पंचाक्षरी निरूपण । 
तेथें भंगे अंत:कर्ण । सहजचि त्याचें ॥ २४॥ 


तैसे परमार्थिक जन । तयांस नस्तां आत्मज्ञान 
ग्रंथ वाचिता समाधान । होणार नाही. ॥ २५॥ 


दशक ७ : 








समास ९ दासबोध 

जेथे अनंताचे व्रत घेतलेले असेल तेथे निष्काम 
कर्मयोगाचे प्रतिपादन करणारी भगवद्‌गीता सांगून काय 
उपयोग ? ज्यांना फलाशा नसते त्या साधूंनाच भगवद्गीतेचे 
महत्त्व कळणार. (१४) 

वीरकंकण जर नाकात घातले तर ते कसे शोभून 
दिसणार ? वीर पुरुषाच्या हातावरच ते शोभून दिसते. जी 
वस्तू जेथे योग्य असते, तेथेच ती शोभून दिसते.(१५) 

अनेक देव-देवतांची स्तुतिस्तोत्रे गाणारी अनेक 
माहात्म्ये आहेत. ज्याची जी उपासना असेल तेथे तेथे त्या 
देवतेचे गुणवर्णन करणार ग्रंथ वंद्य ठरतो. याउलट केले 
तर ते अयोग्य ठस्ते. (१६) 

जसे मल्हारी माहात्म्य द्वारकेत वाचले आणि द्वारका 
माहात्म्य काशीला नेले आणि काशी माहात्म्य व्यंकटेशाच्या 
क्षेत्री वाचू लागल्यास शोभून दिसत नाही. (१७) 

असे वर्णन करून सांगायचे म्हटले तर पुष्कळच 
सांगता येईल, पण जेथले तेथेच गोड असते. त्याप्रमाणे 
आत्मज्ञानी लोकांना अद्वैत ग्रंथांचे महत्त्व वाटते.(१८) 

समजा, एखाद्या योग्यापुढे एखाद्याच्या अंगात दैवत 
आणून त्याला बोलायला लावले किंवा जो रत्नपारखी आहे 
त्याच्यापुढे दगड आणून ठेवला किंवा एखाद्या पंडितापुढे 
पोवाडे कुणी गाऊ लागले, तर ते शोभून दिसत नाही.(१९) 

वेदज्ञ माणसापुढे संन्यासी, नि:स्पृहांपुढे सकाम 
ग्रंथांची फलश्रुती किंवा आत्मज्ञानी माणसापुढे कामशास्त्राची 
पोथी शोभत नाही. (२०) 

ब्रह्मचाऱ्यापुढे नर्तकी, अध्यात्मग्रंथांचे निरूपण चालले 
असता तेथे रासक्रीडेचे वर्णन अथवा राजहंसापुढे नुसतेच 
पाणी आणून ठेवले तर ते शोभून दिसत नाही. (२१) 

तसे जो अंतर्निष्ठ आहे, त्याच्यापुढे शृंगारिक 
चोपडे कुणी आणून ठेवले, तर त्याने त्याचे समाधान 
कसे होईल? (२२) 

एखाद्या रंकाला ज्या वस्तूची आशा असते, त्याच 
वस्तूची आशा एखाद्या राजाला दाखवावी तर ते योग्य 
नव्हे. तसेच अमृतासमोर ताकाची प्रशंसा करणे किंवा 
एखाद्या संन्याशापुढे उच्छिष्ट चांडाळीच्या मंत्राचे अनुष्ठान 
करणे अयोग्य ठस्ते. (२३) 

जो कर्मनिष्ठ आहे त्याच्यापुढे वशीकरणाचा ग्रंथ 
ठेवला अथवा ज्योतिषी असतो त्याच्यापुढे अध्यात्माचे 
निरूपण केले, तर साहजिकच ते नाराज होतात. (२४) 

त्याप्रमाणे जे परमार्थाची आवड असणारे लोक आहेत, 
त्यांच्यापुढे ज्यात आत्मज्ञानाचे निरूपण नाही, असे ग्रंथ 
वाचले असता त्यांना समाधान होणार नाही. (२५) 


दासबोध 


दशक ७ : 


समास ९ २७७ 





आतां असो हें बोलणें । जयासि स्वहित करणें । 


तेणें सदा विचरणें । अहवैतग्रंथीं ॥२६॥ 
आत्मज्ञानी  येकचित्त । तेणें पाहाणे अहत! 
येकांत स्थळीं निवांत । समाधान ॥ २७॥ 


बहुत प्रकारें पाहातां । ग्रंथ नाहीं अद्वैतापरता। 
परमार्थास तत्वतां । तारूंच को. ॥२८॥ 


इतर जे  प्रपंचिक । हास्य विनोद नवरसिक। 
हित नव्हे तें पुस्तक । परमार्थासी ॥२९॥ 


जेणें परमार्थ 
भक्तीसाधन 


वाढे । आंगीं अनुताप चलढे। 
आवडे । त्या नांब ग्रंथ ॥३०॥ 


जो ऐकतांच गर्व गळे। कां ते भ्रांतीच मावळे। 
नातरी येकसरें बोळे । मन भगवंती ॥३१॥ 


जेणें होये उपरती । अवगुण पालटती । 
जेणें चुके अधोगती । त्या नांव ग्रंथ ॥३२॥ 


जेणें धारिष्ट चढे । जेणें परोपकार घडे। 
जेणें विषयवासना मोडे । त्या नांव ग्रंथ ॥३३॥ 


जेणें परत्रसाधन । जेणें ग्रंथें होये ज्ञान। 
जेणें होईजे पावन या नांव ग्रंथ ॥३४॥ 


ग्रंथ बहुत असती । नाना विधानें फळश्रुती। 
जेथें नुपजे विरक्ती भक्ती । तो ग्रंथचि नव्हे ॥ ३५॥ 


मोक्षेंबषंण  फळश्रुती। ते दुराशेची पोथी । 
ऐकतां ऐकतां पुढती । दुरशाचि वाढे ॥ ३६॥ 


श्रवणीं लोभ उपजेल जेथें । विवेक कैंचा असेल तेथें । 
बैसली दुराशेचीं भूतें ।॥ तया अधोगती ॥ ३७॥ 


ऐकोनिच  फळसश्रुती । पुढें तरि पावोन म्हणती । 
तयां जन्म अधोगती । सहजचि जाली ॥३८॥ 








असो. आता हे बोलणे पुरे झाले. ज्याला स्वहित 
साधून घ्यावयाचे असेल, त्याने नेहमी अद्वैत ग्रंथांचाच 
अभ्यास करावा. (२६) 
जो आत्मज्ञानाचा इच्छुक असेल त्याने एकांत 
स्थळी जाऊन मन एकाग्र करून अद्वैत ग्रंथांचे वाचन, 
मनन आदी करावे, म्हणजे त्याला निश्चितपणे समाधान 
प्राप्त होईल. (२७) 
याप्रमाणे अनेक दृष्टींनी विचार केला असता, 
अद्वैतासारखा श्रेष्ठ ग्रंथ दुसर नाही, असे म्हणावे लागते. 
परमार्थ करणाऱ्याला भवसागरातून तारून नेणारी ती जणू 
नावच आहे. (२८) 
इतर जे प्रापंचिक ग्रंथ आहेत, ज्यात हास्यविनोद 
वगैरे आहेत, तसेच शृंगारादी नवरसांनी जे परिपूर्ण आहेत 
ते ग्रंथ परमार्थी माणसाला हितकारक नाहीत. (२९) 
ज्या ग्रंथांच्या योगे परमार्थात वाढ होते, अंत:करणात 
पश्चात्ताप होतो ब भगवंताची भक्‍ती करण्याची आवड 
उत्पन्न होते, त्याला ग्रंथ म्हणावे. (३०) 
जो ग्रंथ श्रवण करताच देहाभिमान नष्ट होतो, अज्ञान 
व विपरीत ज्ञानरूपी भ्रांती नष्ट होते अथवा मन एकाएकी 
भगवंताकडे ओढ घेऊ लागते. (३१) 
ज्याच्या श्रवणाने उपरती होते, अवगुण पालटतात 
आणि त्यामुळे अधोगती चुकते त्याला ग्रंथ म्हणावे. (३२) 
ज्या ग्रंथाच्या श्रवणाने अंगी धारिष्ट्य उत्पन्न होते, 
हातून परोपकार घडू लागतो आणि विषयवासना नष्ट 
होते, तोच खरोखर ग्रंथ म्हणावा. (३३) 
ज्याच्या श्रवणाने परत्र साधन घडते, आत्मज्ञान होते 
वब साधक पवित्र होतो, त्यास ग्रंथ म्हणतात. (३४) 
तसे ग्रंथ अनेक असतात, त्यात अनेक विधिविधाने 
सांगून फल्श्रुतींचे वर्णनही केलेले असते. पण ज्याच्या श्रवणाने 
विखती वा भक्‍ती उत्पन्न होत नाही, तो ग्रंथच नव्हे. (३५) 
ज्या ग्रंथात मोक्षाशिवाय अन्य फलश्रुती दिलेल्या 
असतात, त्या पोथ्या म्हणजे दुराशेच्याच पोथ्या समजाव्यात. 
जसजसे त्यांचे श्रवण घडत जाते, तसतशी मनात 
दुराशाच वाढू लागते. (३६) 
ज्या ग्रंथांच्या श्रवणाने लोभ वाढू लागतो तेथे 
सारासारविवेक कसा उत्पन्न होणार? ते ग्रंथ ऐकून 
दुराशेची भुते मानगुटीवर बसतात व त्यामुळे अधोगती 
मात्र होते. (३७) 
फलश्रुती ऐकून या जन्मी नाहीतर पुढील जन्मी 
तरी हे फळ मिळेल असे जे म्हणतात, त्यांना आपोआपच 
परत जन्म घ्यावाच लागतो व अशा प्रकारे त्यांची 
अधोगतीच होते. (३८) 


२७८ 


दशक ७ : 


समास ९ दासबोध 





नाना फळें पक्षी खाती । तेणेंचि तयां होये तृत्ति। 
परी त्या चकोराचे चित्तीं । अमृत वसे ॥३९॥ 


तैसें संसारी मनुष्य । पाहे संसाराची वास। 
परी ते भगवंताचे अंश । भगवंतचि इछिती॥ ४०॥ 


ज्ञानियास पाहिजे ज्ञान । भजकास पाहिजे भजन। 
साधकास पाहिजे साधन । इछेसारिखें ॥४९॥ 


परमार्थ्यास परमार्थ । स्वार्थ्यास पाहिजे स्वार्थ । 
कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासुनी । ॥ ४२॥ 


योगियांस पाहिजे योग । भोगियांस पाहिजे भोग। 


रोगियांस पाहिजे रोग-। हर्ति मात्रा ॥४३॥ 
कवीस पाहिजे प्रबंद । तार्किकांस तर्कवाद। 
भाविकांस संबाद । गोड वाटे ॥ ४४॥ 


पंडितांस पाहिजे बित्पत्ती । विद्वांसास अधेनप्रीती । 


'कळावंता आवडती । नाना कळा ॥ ४५॥ 
हरिदासां आवडे कोर्तन । सुचिस्मंतां संध्यास्त्रान । 
कर्मनिष्ठां वबिधिविधान । पाहिजे तें. ॥४६॥ 


प्रेमळांस पाहिजे करुणा । दक्षता पाहिजे विचक्षणां। 
चातुर्य पाहे शाहाणा । आदेरेंसीं ॥ ४७॥ 


भक्त पाहे मूर्तिध्यान । संगीत पाहे ताळज्ञान। 


रागज्ञानी तानमान । मूछंना पाहे. ॥ ४८॥ 
योगाभ्यासी  पिंडज्ञान । तत्वज्ञासे तत्वज्ञान 
नाडिज्ञानी  मात्राज्ञान । पाहातुसे ॥ ४९॥ 


कामिक पाहे कोकशास्त्र । चेटकी पाहे चेटकमंत्र। 
यंत्री पाहे नाना यंत्र । आदेरेंसीं ॥५०॥ 





निरनिराळे पक्षी असतात, ते नाना प्रकारची फळे 
खातात व त्यामुळे त्यांची तृपी होते, पण एक चकोर पक्षी 
असा आहे कौ, तो इतर कशाची आशाच करीत नाही. 
त्याच्या चित्तात सदैव चंद्रामृताचा ध्यास असतो. (३९) 

त्याप्रमाणे संसारी माणसे संसाराचीच सोय पाहतात, 
तो सुखाचा कसा होईल, याचीच त्यांना उत्कंठा असते, 
'पण जे भगवंताचे अंश म्हणजेच भक्‍त असतात, ते 
भगवंताचीच इच्छा धरतात. भगवंताची प्राप्ती कशी 
होईल, हाच एक ध्यास त्यांना लागलेला असतो.(४०) 

ज्ञानी माणसाला ज्ञानच हवे असते, भजकाला 
म्हणजे भक्ताला भजन हवे असते आणि साधकाला 
इच्छेसारखे साधन हवे असते. (४९) 

ज्यास परमार्थाची आवड असते, म्हणजेच जो 
परमार्थी असतो त्याला परमार्थ हवा असतो. स्वार्थी 
असेल त्याला आपला स्वार्थ कसा साधेल हीच एक 
चिंता असते, तर जो कंजूष मनुष्य असेल, त्याला 
मनापासून द्रव्याचीच अपेक्षा असते. (४२) 

योगी मनुष्यास योगच हवा असतो, भोगी माणसांना 
भोगच हवे असतात, तर रोगी माणसांना रोग हरण 
करणारी औषधी हवी असते. (४३) 

जे कवी असतील त्यांना प्रबंध आवडतात, तार्किक 
माणसास तर्कवाद करावयास हवा असतो. भाविकांना 
भगवत्‌ चरित्रातील सुखसंवाद गोड वाटतो. . (४४) 

पंडित लोकांना व्युत्पत्तीची गोडी असते, विद्वानांना 
अध्ययनाची प्रीती असते, तर कलावंतांना नाना कला 
आवडतात. (४५) 

हरिदासांना कीर्तन आवडते. धार्मिक लोकांना 
संध्यास्रान आवडते, तर कर्मनिष्ठांना वैदिक अनुष्ठान 
पाहिजे असते. (४६) 

प्रेमळ लोकांना करुणा हवी असते, विचारवंतांना 
दक्षता हवी असते तर शहाण्या माणसांना चातुर्याबद्दल 
आदर असतो. (४७) 

भक्ताला मूर्तिध्यान आवडते. संगीतज्ञ असेल तो 
तालज्ञानाकडे लक्ष देतो, तर रागझानी असेल तो तानमान, 
मूर्छना आदींकडे लक्ष देतो. (४८) 

योगाभ्यासी पिंडज्ञानाचा विचार करतात, तत्त्वज्ञ 
तत्त्वज्ञानासंबंधी विचार करतात, तर नाडीझञानी असतात 
ते औषधी मात्रांचे ज्ञान जाणून घेतात. (४९) 

जो कामी मनुष्य असेल, तो कामशास्त्र पाहतो. 
जो चेटूक करणारा असेल तो चेटकमंत्राकडे लक्ष 
देतो, तर यंत्री असेल तो आदराने नाना यंत्रांचा 
अभ्यास करतो. (५०) 


समास ९ २७९ 





दासबोध दशक ७ : 
टबाळां आवडे विनोद । उन्मत्तास नाना छंद! 
'तामसास अप्रमाद । गोड वाटे ॥५१॥ 


मूर्ख होये नादलुब्धी । निंदक पाहे उणी संधी। 
पापी पाहे. पापबुद्धि । लाऊन आंगीं ॥५२॥ 


येकां पाहिजे रसाळ येकां पाहिजे पाल्हाळ! 
येकां पाहिजे केवळ । साबडी भक्ती ॥५३॥ 
आगमी पाहे आगम । शूरू पाहे संग्राम । 
येक पाहाती नाना धर्म । इछेसारिखे ॥ ५४॥ 


मुक्‍त पाहे मुक्‍तलीळा । सर्व पाहे सर्व कळा। 
जोतिषी भविष्य पिंगळा । वर्णू पाहे. ॥५५॥ 


ऐसें सांगावें ते किती । आवडीसारिखें ऐकती । 
नाना पुस्तकें वाचिती । सर्वकाळ ॥५६॥ 


परी परत्र साधनेंबिण । म्हणों नये तें श्रवण । 
जेथें नाहीं आत्मज्ञान । तया नांव कर्मणा॥ ५७॥ 


गोडीविण गोडपण । नाकेंबिण  सुलक्षण। 
ज्ञानेंबिण निरूपण । बोलळोंचि नये ॥५८॥ 
आतां असो हें बहुत । ऐकावा  परंमार्थग्रंथ। 
परमार्थग्रंथेंबिण  बवेर्थ । गथागोवी ॥५९॥ 


म्हणोनि नित्यानित्यविचार । जेथें बोलिला सारासार। 
तोचि ग्रंथ पैल्पार। पाबबी विवेके ॥६०॥ 





टवाळखोर लोकांना विनोद आवडतो. उन्मत्त 
असेल तो नाना छंद करतो, तर तामस माणसाला 
अमर्याद मस्तीच गोड वाटते. (५९१) 
मूर्ख असेल तो नादावर लुब्ध होतो, जो निंदक 
असतो तो लोकांचे उणे काढण्याची संधी शोधत 
असतो व पापी असेल तो अंगी पापबुद्धी लावून 
घेत असतो. (५२) 
एखाद्याला रसाळ ग्रंथ आवडतो, कुणा एखाद्याला 
पाल्हाळ पाहिजे असतो तर कुणाला केवळ भोळी 
भक्ती हवी असते. (५३) 
तांत्रिक असतात ते तंत्रशास्त्र पाहतात. शूर असतात 
त्यांना युद्ध हवे असते तर कुणी इच्छेप्रमाणे नाना धर्मांचा 
अभ्यास करतात. (५४) 
मुक्‍त असेल त्याला मुक्‍तावस्थेबद्दल औत्सुक्य असते. 
सर्वज्ञ असेल तो कौतुकाने सर्व कलांचे निरीक्षण करतो, 
तर ज्योतिषी असेल तो पिंगळा पक्ष्याच्या आवाजावरून 
भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. (५५) 
असे किती म्हणून वर्णन करावे? ज्याला जे 
आवडते, ते तो श्रवण करतो आणि सर्वदा नाना पुस्तके 
वाचत असतो. (५६) 
पण ज्या ग्रंथात आत्मज्ञान नसेल ते ग्रंथ ऐकणे 
म्हणजे श्रवण नव्हे. ती केवळ करमणूकच होय.(५७) 
ज्यात गोडी नाही त्या वस्तूला गोड कसे म्हणावे ? 
ज्याला नाकच नसेल त्याला सुलक्षणी कसे म्हणता 
येईल? तसे ज्यात आत्मज्ञानासंबंधी विचार नसेल त्यास 
निरूपण म्हणूच नये. (५८) 
आता हे बोलणे खूप झाले. थोडक्यात सार हे आहे 
की, पसमार्थ ग्रंथाचेच श्रवण करावे. परमार्थ ग्रंथाशिवायचे 
इतर ग्रंथ निरुपयोगीच होत. (५९) 
म्हणून ज्या ग्रंथात नित्यानित्यविचार, सारासारविवेक 
यांचे निरूपण आहे, तेच ग्रंथ श्रवण करावेत, म्हणजे 
विवेक प्राप्त होऊन पैलपार जाता येते. (६०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रवणनिरूपणनाम' समास नववा समाप्त. 


[] 


२८० 


दशक ७ : समास १० 


दासबोध 


दशक ७ : समास १९० 
देहांतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मिथ्या तेंचि जालें सत्य । सत्य तेंचि जालें असत्य । 
मायाविश्रमाचें कृत्य । ऐसें असे पाहातां ॥ १॥ 


कारणें । बोलिली नाना निरूपणें। 
धरणें । असत्याचें ॥२॥ 


सत्य कळाया 
तरी उटठेना 


असत्य अंतरी बिंबलें। न सांगतां तें दुढ जालें। 
सत्य असोन हारपले । जेथील तेथें ॥३॥ 


बेदशास्त्रें पुराणें सांगती । सत्याचा निश्चय करिती । 
तरी नये आत्मप्रचिती । सत्यस्वरूप ॥४॥ 


सत्य असोन आठछ्यादलें । मिथ्या नसोन सत्य जालें। 
ऐसें बिपरीत वर्तलें। देखत देखतां ॥५॥ 


ऐसी मायेची करणी । कळों आली तत्क्षणी । 
संतसंगे निरूपणीं । विचार घेता ॥६॥ 


मागां जालें निरूपण । देखिले आपणासि आपण 
तेणें बाणली खूण । परमार्थाची ॥ ७॥ 


तेणें समाधान जालें। चित्त चैतंनीं मिळालें। 
निजस्वरूपें बोळखिलें । निजवस्तुसी ॥८॥ 


प्राब्धीं टाकिला देहो । बोधे फिटला संदेहो। 
आतांचि पडो अथवा राहो । मिथ्या कळीवर ॥९॥ 


ज्ञानियांचें जें शेरीर। तें मिध्यत्वें निर्विकार। 
जेथें पडे तेचि सार पुण्यभूमी ॥१०॥ 








जी दृश्य सृष्टी वास्तविक मिथ्या आहे, ती 
आपल्याला सत्य वाटते, जे परब्रह्म सत्य आहे ते 
आपल्याला असत्य वाटते हे सर्व मायेमुळे जो विशेष 
भ्रम उत्पन्न होतो, त्यामुळे घडून येते. (१) 

सत्य अशा ब्रह्मस्वरूपाचे ज्ञान व्हावे म्हणून नाना 
निरूपणे, निरनिराळे उपाय सांगतात तरीही असत्य 
मायेचे धरणे काही उठत नाही. (२) 

असत्य असून 'मी देह' ही देहाहंता आणि दृश्य 
सृष्टीच सत्य आहे हा निश्चय अंतरात दृढ ठसलेला आहे. 
तो आपोआप जन्मल्यापासून अनेक जन्मांच्या संस्कारांमुळे 
उत्पन्न झालेला असतो आणि परब्रह्म मात्र सत्य व सर्वत्र 
असून तिचे ज्ञान आपल्याला नसते. (३) 

वेद, शास्त्रे, पुराणे नाना प्रकारे सत्याचा निश्चय व्हावा 
म्हणून उपदेश करतात, पण याप्रमाणे शास्त्रांनी सांगूनही 
त्या सत्य स्वरूपाची आत्मप्रचीती येत नाही. (४) 

परब्रह्म सत्य असून ते मायेच्या योगे आच्छादिले 
जाते व माया मिथ्या असून ती सत्य वाटत असते. असे 
सगळे आपल्या समक्षच विपरीत घडून येते. (५) 

'पण ज्यावेळी संतसमागम घडतो व 
अध्यात्मनिरूपणाच्या श्रवणाने सारासारविवेक उत्पन्न 
होतो तेव्हा या मायेची करणी समजून येते. (६) 

याचे निरूपण पूर्वी आले आहे. आपणच आपला 
शोध घेऊन स्वस्वरूपानुभवाने आपले खरे रूप जाणून घेतले 
आहे. त्यामुळे परमार्थाची खूण अंतरात बाणली आहे. (७) 

त्यामुळे समाधान लाभले असून चित्त चैतन्याशी 
एकरूप झाल्याने आपण स्वतःच ब्रह्मस्वरूप आहोत 
अशी आपल्या खऱ्या स्वरूपाची आपल्याला ओळख 
पटली आहे. (८) 

आत्मबोध झाल्याने संदेह नाहीसे झालेले असून 
आता देह प्रार्धाच्या हवाली केला आहे. आता हे मिथ्या 
कलेवर म्हणजेच देह लगेच पडला अथवा राहिला तरी 
त्याच्याशी आपला संबंधच उरलेला नाही, अशी ज्ञानी 
लोकांची भूमिका असते. (९) 

ज्ञानी लोकांना “शरीर मिथ्या' आहे या विचाराने 
जिवंतपणीच ते असून नसल्यासारखेच वाटत असते. 
थोडक्यात, ज्ञानी ममत्वरहित असतानाच त्याचे शरीर जेथे 
कुठे पडते, ती भूमी खरोखरच पुण्यभूमी होय. (१०) 


दासबोध 


दशक ७ : समास ९१० 


२८९ 





साधुदर्शनें पावन तीर्थ । पुरती त्यांचे मनोरथ । 
साधु न येतां जिणें वेर्थ । तयां पुण्यक्षेत्रांचे ॥ ११॥ 


पुण्यनदीचें जें तीर तेथें पडावे शरीर 
हा इतर जनाचा विचार । साधु नित्यमुक्‍्त ॥ १२॥ 


उत्तरयेण तें उत्तम । दक्षणायेन तें अधम। 
हा संदेही वसे भ्रम । साधु तो निःसंदेह॥ १३॥ 


उत्तरयेण । गृहीं दीप दिवा मरण। 
॥ १४॥ 


शुक्लपक्ष 
अंती राहावें स्मरण । गतीकारणें 


इतुके नलगे योगियांसी । तो जीतचि मुक्‍त पुण्यरासी । 
तिळांजुळी पापपुण्यासी । दिधली तेणें ॥१५॥ 


देहाचा अंत बर आला । देहे सुखरूप गेल्य। 
त्यासी म्हणती धन्य जाला । अज्ञा जन ॥१६॥ 


जनाचें विपरीत मत । अंती भेटतो भगवंत। 
ऐसें कल्पून घात । करिती आपुल स्वयें ॥ १७॥ 


जितां सार्थक नाही केलें । वेर्थ आयुष्य निघोन गेलें। 
मुळीं धान्येचि नाहीं पेरिलें । तें उगवेल कैंचें ॥ १८॥ 


जरी केलें ईश्वरभजन । तरीच होईजे पावन। 
जैसें वेव्हारितां| धन । रासि माथां लाभे॥ १९॥ 


दिधल्याविण पाविजेना । पेरल्याविण  उगवबेना। 
ऐसें हें वाक्य जना । ठाउकेंचि आहे ॥२०॥ 


न करितां सेवेच्याव्यापारा । स्वामीस म्हणे कोठें मुशारा। 
तैसें अंती अभक्त नरां । स्वहित न घडे ॥२९॥ 


जितां नाहीं भगवद्भक्ती । मेल्यां कैंची होईल मुक्‍ती । 
असो जे जे जैसें करिती । ते ते पावती तेसें॥ २२॥ 


एवं न करितांभगवद्धजन। अंतीं नव्हीजे पावन। 


जरी आलें बरें मरण । तरी भक्‍तीविण अधोगति॥ २३॥ 








साधुसंतांच्या दर्शनानेच तीर्थांना पावित्र्य येते व 
त्यांचे माहात्म्य वाढते. साधुसंत जर आले नाहीत तर त्या 
तीर्थक्षेत्रांचे जिणे व्यर्थ ठरते. (११) 

सामान्य लोकांची अशी इच्छा असते की, गंगेसारख्या 
पुण्यनदीच्या तीरावर आपले शरीर पडावे म्हणजे आपल्याला 
मुक्‍ती मिळेल. पण साधू हे नित्यमुक्‍तच असतात.(१२) 

उत्तरायणात देह पडला तर उत्तम, दक्षिणायनात पडला 
तर अधम ह्या संदेहाने सामान्य लोकांच्या मनांत भ्रम उत्पन्न 
होतो पण साधू हे निःसंदेह झालेले असतात. (१३) 
उत्तरयण असावे, शुक्लपक्ष असावा, घरात दिवा 
जळत असता दिवसा मरण यावे, त्यातही अंतकाळी 
भगवंताचे स्मरण राहावे म्हणजे उत्तम गती मिळते, असे 
लोकांना वाटत असते. (१४) 
योग्यांना या गोष्टींची आवश्यकता नसते. तो 
पुण्यपुरुष जिवंत असताना मुक्‍त झालेला असतो. त्याने 
पापपुण्यांना कधीच तिलांजली दिलेली असते. (१५) 
अज्ञानी लोक ज्याच्या देहाचा अंत बरा झाला 
असेल, जो सुखात असता मेला असेल, तो धन्य झाला 
असे म्हणतात. (१६) 
काही अज्ञानी लोकांची तर अशी विपरीत समजूत 
असते की, अंतकाळी भगवंताचे दर्शन होते, याप्रकारे 
कल्पना जे करतात, ते आपला घात करून घेतात.(१७) 
जिवंत असताना त्यांनी मनुष्यजन्माचे सार्थक केलेले 
नसते. सर्व आयुष्य व्यर्थच घालवलेले असते. मुळात धान्य 
पेस्लेलेच नसते, तर ते उगवून येणार तरी कसे? (१८) 
जर ईश्वरभजन केले असेल तरच मनुष्य पावन होतो. 
जसे जवळ असलेल्या धनाने व्यवहार केला असेल, तरच 
मुद्दलाबरोबर व्याजही मिळून द्रव्ययस उपलब्ध होते.(१९) 
दिल्याखेरीज मिळत नाही, पेरल्याशिवाय उगवत 
नाही हे वाक्य सर्व लोक जाणतातच. (२०) 
एखाद्या नोकराने सेवा न करताच धन्याला म्हणावे 
की, 'माझा पगार द्या' तर त्याला पगार कसा मिळेल? 
त्याप्रमाणे ज्याने कधी भक्‍ती केली नसेल अंती त्याचे 
स्वहित कसे साधेल? (२१) 
जिवंत असताना भगवंताची भक्‍ती केली नाही, तर 
मेल्यावर मुक्‍ती कशी मिळेल? असो. जे जे जसे 
करतात त्यांना त्या त्या- प्रमाणे फल प्राप्त होते.(२२) 
थोडक्यात म्हणजे जिवंत असताना जर भगवद्‌ 
भजन केले नसेल तर अंतकाळी पावन होता येत नाही. 
जरी लोकांच्या समजुतीप्रमाणे बरे मरण आले, तरी भक्‍ती 
न केल्याने अधोगती प्राप्त होते. (२३) 


२८२ 


दशक ७ : समास १० 


दासबोध 





म्हणौन साधूने आपलें । जीत अस्ताच सार्थक केलें। 
शरीर कारणी लागलें । धन्य त्याचे ॥२४॥ 


जे कां जीवन्मुक्त ज्ञानी । त्यांचें शरीर पडो रानीं। 
अथवा पडो स्मशानी । तरी धन्य जालें ॥ २५॥ 


साधूचा देह खितपल्ा । अथवा श्वानादिकीं भक्षिला । 
हें प्रशस्त न बटे जनाल्य । मंदबुद्धीस्तब  ॥ २६॥ 


अंत बरा नव्हेचि म्हणोन । कष्टी होती इतर जन| 
परी बापुडे अज्ञान । नेणती वर्म ॥२७॥ 


जो जन्मल्मरच नाहीं ठाईंचा । त्यास मृत्य येईल कैंचा । 
विवेकबळें जन्ममृत्याचा । घोट भरिला जेणें॥ २८॥ 


। सगळी मायाच नाडळे। 
॥२९॥ 


स्वरूपानुसंधानबळें 
तयाचा पार न कळे । ब्रह्मादिकांसी 


तो जीतिच असतां मेला । मरणास मारून ज्याला । 
जन्ममृत्य न स्मरे त्याला । विवेकबळें ॥३०॥ 


जो जनीं दिसतो परी वेगळा । वर्ततां भासे निराळा । 
दृश्यपदार्थ त्या निर्मळा । स्पर्शल्ाचि नाहीं ॥३१॥ 


असो ऐसे साधुजन । त्यांचें घडलियां भजन। 
तेणें भजने पावन । इतर जन होती ॥३२॥ 


सद्गुरूचा जो अंकित साधक । तेणें केलाचि करावा विवेक । 
बिवेक केलियां तर्क । फुटे निरूपणीं ॥३३॥ 


हेंचि साधकासी निरवणें । अद्वैत प्रांजळ निरूपणें। 
तुमचेंहि समाधान बाणे । साधूच ऐसें. ॥३४॥ 


जो संतांस शरण गेला । तो संतचि होऊन ठेल्ा। 
इतर जनास उपेगा आल्म । कृपाळूपणें ॥ ३५॥ 
ऐसें संतांचे महिमान । संतसंगे होतें ज्ञान। 
सत्संगापरतें साधन । आणीक नाहीं ॥३६॥ 








म्हणून जे साधुसंत असतात, त्यांनी जिवंत असतानाच 
मनुष्यजन्माचे सार्थक केलेले असते. भगवद्‌भक्ती अथवा 
ज्ञानप्राप्ती करून शरीराचा सदुपयोग त्यांनी केलेला 
असतो. त्यामुळे ते धन्य होत. (२४) 
जे जिवंत असतानाच मुक्‍त झालेले असतात, अशा 
ज्ञानी जीवन्मुक्‍्तांचे शरीर रानात पडो अथवा स्मशानात 
पडो, तरी ते धन्यच असतात. (२५) 
साधूंचा देहे खितपत पडला किंवा कोल्ह्या- 
कुत्र्यांनी खाल्ला, तर सामान्य लोकांना त्यांच्या मंदबुद्धीमुळे 
ते प्रशस्त वाटत नाही. (२६) 
सामान्य लोक त्याचा अंत बरा झाला नाही, या 
विचाराने दु:खी होतात, पण ते बिचारे अज्ञानी लोक 
रहस्य जाणत नाहीत. (२७) 
'पण मुळात जो जन्मलाच नाही, त्याला मृत्यू कसा 
येईल? जो ज्ञानी असतो त्याने विवेकाच्या बळावर 
जन्म-मृत्यूच्या भावनेलाच गिळून टाकलेले असते.( २८) 
त्याने स्वस्वरूपानुसंधानाच्या बळाने सर्व मायाच 
नाहीशी केलेली असते. त्यामुळे ब्रह्मादिकांनाही त्याचा 
पार लागत नाही. (२९) 
तो जिवंत असतानाच मेलेला असतो आणि 
मरणाला मारून जगत असतो. त्यामुळे विवेकाच्या 
बळाने त्याला जन्म-मृत्यूचे भानच राहिलेले नसते.(३०) 
तो सामान्य लोकांमध्येच वावरतो, तरी तो वेगळा 
असतो. त्याचे आचरण पाहिले की तो इतरांपेक्षा निराळा 
आहे, हे कळून येते. तो निर्मळ अशा आत्मस्वरूपाशी 
ऐक्य पावल्याने वस्तुरूपच झालेला असतो. त्यामुळे 
दृश्य पदार्थादी मायिक असल्याने त्याला स्पर्शच करू 
शकत नाहीत. (३१) 
असो. अशा साधुसंतांचे भजन घडले, तर त्यायोगे 
इतर लोकही पावन होतात. (३२) 
जो साधक सद्‌गुरूच्या अंकित असेल त्याने पुन्हापुन्हा 
सारासारविवेक करावा. अशा प्रकारे विवेक केल्याने 
निरूपणाच्यावेळी नवीन विचार स्फुरू लागतात. (३३) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, जे खरे साधक आहेत, त्यांना 
अगत्याने हेच सांगावयाचे आहे की, अद्वैताच्या प्रांजळ 
निरूपणामुळे साधुसंतांच्याप्रमाणे तुमच्या ठिकाणीही 
नि:संदेह असे समाधान जरूर बाणेल. (३४) 
जो संतांना शरण जातो, तो स्वतः संतच होतो आणि 
कृपाळूपणे इतर सामान्य जनांच्या उपयोगी पडतो. (३५) 
असा संतांचा महिमा आहे! संतसमागमानेच आत्मज्ञान 
होते. म्हणून सत्संगाहून श्रेष्ठ असे दुसरे साधनच नाही.(३६) 


दासबोध 


गुरुभजनाचेनि आधारें । निरूपणाचेनि विचारें। 
क्रियाशुद्ध निर्धारे । पाविजे पद ॥ ३७॥ 


परमार्थाचे जन्मस्थान । तेंचि सद्गुरूचें भजन। 
सद्गुरुभजनें समाधान । अकस्मात बाणे ॥ ३८॥ 


देह मिथ्या जाणोनि जीवें । याचें सार्थकचि करावें । 
भजनभावें तोषवावें । चित्त सदगुरूचें ॥३९॥ 


शरणांगतांची वाहे चिंता । तो येक सद्गुरू दाता । 
जैसें बाळक वाढबी माता । नाना येत्रें करूनी ॥ ४०॥ 


म्हणौन सद्गुरूचें भजन । जयासि घडे तोचि धन्य। 
सद्गुरुविण समाधान । आणीक नाहीं. ॥४१॥ 


सरली शब्दाची खटपट । आल ग्रंथाचा सेवट। 
येथें सांगितलें पृष्ट । सदगुरुभजन  ॥ ४२॥ 


सद्‌्गुरुभजनापरतें कांहीं । मोक्षदायेक दुसरें नाहीं । 
जयास न मने तेंही । अवलोेकावी गुरुगीता ॥ ४३॥ 


तेथें निरोपिलें 
याकारणें 


बरवें । पार्वतीप्रति  सदाशिबें। 
सद्धाबें । सद्गुरुचरण सेवावे॥ ४४॥ 


जो ये ग्रंथींचा विवेक । विवंचूनि पाहे साधक! 
तयास सांपडे येक । निश्चय ज्ञानाचा ॥ ४५॥ 


जें ग्रंथी बोलिलें अद्वैत । तो म्हणों नये प्राकृत। 
सत्य जाणावा वेदांत । अर्थविषई ॥ ४६॥ 


प्राकृतें वेदांत कळे । सकळ शास्त्री पाहातां मिळे! 
आणी समाधान निवळे । अंतर्यामी ॥ ४७॥ 


तें प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचे उपाये । 
मूर्खासि हें कळे काये । मर्कटा नारिकेळ जैसें ॥ ४८॥ 


दशक ७ : 





समास १० २८३ 

गुरूभजनाच्या आधाराने, अध्यात्मनिरूपणातील 
विचाराने श्रवण-मनन, करून ते आत्मसात करावेत 
आणि आचरणही अत्यंत शुद्ध असावे. म्हणजे निश्चितपणे 
परमपदाची प्राप्ती होते. (३७) 

सद्‌गुरूंचे भजन हे परमार्थाचे जन्मस्थान आहे. 
आणि सद्गुरुभजनाने म्हणजे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 
साधन केले असता, आत्मानुभव प्राप्त होऊन अकस्मात 
शाश्वत समाधान बाणते. (३८) 

देह मिथ्या आहे हे जाणून घेऊन जीवाने त्याचे 
सार्थक करावे आणि भावाने सद्गुरूचे भजन करून 
त्यांना संतुष्ट करून घ्यावे. (३९) 

आई जशी बालकाला नाना प्रयत्न करून वाढविते, 
त्याप्रमाणे सद्गुरू हे मातेप्रमाणेच शरण आलेल्या भक्तांची 
सर्व चिंता वाहतात. त्यांच्यासारखा दाता अन्य कुणी 
नसतो. (४०) 

म्हणूनच ज्याला सद्गुरूचे भजन घडते, तो शिष्य 
धन्यच होय. सद्‌गुरूशिवाय दुसरी समाधानाची आणखी 
जागा नाही. (४९) 

शब्दांत जे काही सांगता येण्यासारखे होते ते 
सांगण्याचा प्रयत्न आत्तापर्यंत केला आहे. आता ग्रंथाचा 
शेवट आला आहे म्हणून परत एकदा सद्‌्गुरुभजनाचे 
महत्त्व स्पष्ट करून सांगितले आहे. (४२) 

खरोखर सदूगुरुभजनासारखे मोक्षदायक दुसरे 
काहीही नाही. ज्याला हे म्हणणे पटत नसेल, त्याने 
'गुरुगीता पाहावी. (४२३) 

तेथे सदाशिवाने पार्वतीला सद्गुरुचरण सेवावे हेच 
उत्तम प्रकारे निरोपिले आहे म्हणून सद्‌भावाने सद्गुरुचरणच 
सेवावे. (४४) 

या ग्रंथात जे विचार मांडलेले आहेत त्यांचे जो साधक 
मनन करील, त्याचा आत्मज्ञानासंबंधी निश्चय होईल.(४५) 

ज्या ग्रंथांत अद्वैत ज्ञानाचे प्रतिपादन केलेले असेल 
तो ग्रंथ प्राकृत, मराठीतला म्हणून कमी प्रतीचा मानू नये. 
कारण त्याचा अर्थ खरोखर वेदांतपरच असतो. (४६) 

वेदान्त अनायासे मराठीत सुलभरीत्या प्राप्त होईल. 
शिवाय अनेक वेदान्तपर शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथात जो 
वेदान्त प्रतिपादिला, तोच या ग्रंथातही असल्याने त्याच्या 
श्रवणाने अंत:करणात समाधान प्राप्त होईल. (४७) 

ज्यांत आत्मज्ञानाचे उपाय सांगितलेले असतात त्या 
ग्रंथांना प्राकृत म्हणून तुच्छ मानू नये. पण माकडाला 
नारळाचे मूल्य-काय कळणार? त्याप्रमाणे मूर्खाला या 
ग्रंथाचे महत्तव काय कळणार आहे? (४८) 


दशक ७ : समास १० 


दासबोध 





२८४ 
आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वें घेणें। 
शिंपीमधील मुक्‍त उणें । म्हणों नये ॥ ४९॥ 


जेथे नेति नेति श्रुती । तेथें न चले भाषावित्पत्ती । 
पस्त्रह्म आदिअंतीं । अनुर्वाच्य ॥५०॥ 





असो. आता हे बोलणे पुरे. ज्याने-त्याने आपापल्या 
कुवतीप्रमाणे, या ग्रंथांतील ज्ञान ग्रहण करावे. बंद 
शिंपीतील मोती प्रत्यक्ष दिसत नाही, पण म्हणून तो 
कमी प्रतीचा आहे असे म्हणू नये. (४९) 

ज्या परब्रह्माचे वर्णन श्रुतींनाही नेति नेति म्हणून 
करावे लागते, तेथे भाषेतील व्युत्पन्नता, विठ्ठत्ता उपयोगी 
पडत नाही. ते परब्रह्म आदी अंती अनिर्वाच्य, शब्दांत 
न सांगता येण्यासारखेच असते. (५०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहान्तनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक सातवा समाप्त. 


30) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास १ २८५ 





दशक आठवा : मायोद्धव अथवा ज्ञानदशक 


दशक ८ : समास १९ 
देवदर्शन 
॥ श्रीराम ॥ 
श्रोतीं व्हावे सावध । विमळ ज्ञान बाळबोध श्रीसमर्थ म्हणतात की गुरुशिष्यसंवादाच्या रूपाने 
गुरुशिष्यांचा संबाद । अति सुगम परियेसा ॥ १॥ विमल ज्ञान अगदी मुलांनाही समजेल, असे अगदी सोपे 


नाना शास्त्रे धांडोळितां । आयुष्य पुरेना सर्वथा । 


अंतरीं संशयाची वेथा । वाढोंचि लागे ॥२॥ 
नाना तीर्थे थोर्थोरें । सृष्टीमध्यें अपारें। 
सुगमें दुर्गमें दुष्करें। पुण्यदायकें ॥३॥ 


ऐसी तीर्थे सर्वहि करी । ऐसा कोण रे संसारीं । 
फिरों जातां जन्मवरी । आयुष्य पुरेना ॥४॥ 


नाना तपें नाना दाने । नाना योग नाना साधनें । 
हें सर्वहि देवाकारणें । करिजेत आहे ॥५॥ 


पाबाबया देवाधिदेवा । बहुविध श्रम करावा । 
तेणें देव ठाई पाडाबा । हें सर्वमत  ॥६॥ 


पाबावबया भगवंतातें । नाना पंथ नाना मतें । 
तया देवाचें स्वरूप तें । कैसे आहे. ॥७॥ 


बहुत देव  सृष्टीवरी । त्यांची गणणा कोण करी । 
येक देव कोणेपरी। ठाई पडेना ॥८॥ 


बहुविध उपासना । ज्याची जेथें पुरे कामना । 
तो तेथेंचि राहिला मना । सदूढ करूनि ॥९॥ 


बहु देव बहु भक्त । इछ्या जाले आसक्त। 
बहु क्रषी बहु मत । वेगळालें ॥१०॥ 


बहु निवडितां निवडेना । येके निश्चय घडेना । 
शास्त्रे भांडती पडेना । निश्चय ठाई. ॥११॥ 








करून सांगितले जात आहे, तरी श्रोत्यांनी सावध होऊन 
ते ऐकावे. (१) 
नाना शास्त्रांचा शोध घेऊ लागले, तर खरोखर 
आयुष्य पुरे पडत नाही. मात्र त्याने समाधान प्राप्त न 
होता अंतरात संशयच वाढू लागतात. (२) 
सृष्टीमध्ये नाना तीर्थे आहेत. एकापेक्षा एक वरचढ 
अशी असंख्य पुण्यदायक तीर्थे आहेत. काही सुगम 
आहेत, काही दुर्गम आहेत, काही दुष्कर आहेत. (३) 
अशा या सर्व तीर्थांचे दर्शन घेऊ शकेल, असा या 
जगात कुणी एक तरी असेल का रे? एखादा जन्मभर 
फिरत राहिला, तरी फिरताना आयुष्य कमी पडेल! (४) 
लोक देवाच्या प्राप्तीकरिता नाना प्रकारचे तप 
करतात, नाना दाने देतात, नाना प्रकारचे योग व नाना 
प्रकारची साधने करीत असतात. (५) 
सर्वांना असे वाटत असते की, देवाधिदेवाच्या 
प्राप्तीसाठी असे नाना प्रकारचे परिश्रम केले को, आपल्याला 
येथेच देवाची प्राप्ती होईल. (६) 
भगवंताची प्राप्ती व्हावी म्हणून नाना पंथ (संप्रदाय) 
निर्माण झाले. नाना मते प्रस्थापित केली गेली. त्या देवाचे 
रूप तरी कसे आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. (७) 
या सृष्टीमध्ये अनेक देव आहेत. त्यांची गणना 
कोण करू शकणार आहे? पण त्यांतील एकाही देवाची 
प्राप्ती होत नाही. (८) 
अनेक प्रकारच्या उपासना आहेत. ज्याच्या मनातील 
कामना ज्या उपासनेने पूर्ण होतात, त्याच्या मनात त्या 
देवतेविषयीच दुढ श्रद्धाभाव उत्पन्न होतो. (९) 
अनेक देव आहेत, त्यांच्या कामनेने आसक्त झालेले 
अनेक भक्‍त आहेत. तसेच अनेक क्रषी होऊन गेले. त्यांची 
अनेक मतेही वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत. (१०) 
अनेक मतमतांतरे असल्याने त्यातील कुठले ग्राह्य 
आहे याचा निश्चय करता येत नाहीसा झाला आहे. 
शास्त्राशास्त्रांतसुद्धा मतभेद असल्याने निश्चय करता येत 
नाही, अशी स्थिती झालेली आहे. (११) 


२८६ दशक ८ : 
बहुत शास्त्री बहुत भेद । मतांमतांस विरोध । 
ऐसा कारितां बेबाद । बहुत गेले ॥१२॥ 
सहस्त्रामधें कोणी येक । पाहे देवाचा विवेक। 


परी त्या देवाचें कौतुक । ठाई न पडे ॥१३॥ 
ठाई न पडे कैसें म्हणतां । तेथें लागली आहंता। 
देव राहिला परता । अहंतागुणे १४॥ 
आतां असों हे बोलणें । नाना योग ज्याकारणें। 
तो देव कोण्या गुणें । ठाई पडे ॥१५॥ 
देव कोणासी म्हणावें । कैसें तयासी जाणावें। 
तेंचि बोलणें स्वभावें । बोलिजेल ॥१६॥ 


जेणें केलें चराचर केले सृष्ट्यादि व्यापार। 
सर्वकर्ता निरंतर । नाम ज्याचें ॥१७॥ 


तेणें केल्या मेघमाळा । चंद्रबिंबी अमृतकळा। 
तेज दिधलें रवबिमंडळा । जया देवे ॥१८॥ 
ज्याची मर्यादा सागरा । जेणें स्थापिळें फणिवरा। 
जयाचेनि गुणें तारा । अंतरिक्ष ॥१९॥ 


च्यारी खाणी च्यारी बाणी । चौऱ्यासि लक्ष जीबयोनी। 
जेणें निर्मिले लोक तिनी । तया नांव देव ॥२०॥ 


ब्रह्मा विष्णु आणी हर। हे जयाचे अवतार) 
तोचि देव हा निर्धार। निश्चयेंसीं ॥२९॥ 
देव्हागचा उठोनि देव । करूं नेणे सर्व जीव| 
तयाचेनि  ब्रह्मकटाव । निर्मिला न बचे ॥२२॥ 


ठाई॑ ठाई॑ देव असती । तेहि केली नाहीं क्षिती । 
चंद्र सूर्य तारा जीमूती । तयांचेनि नव्हे ॥२३॥ 


सर्वकर्ता तोचि देव । पाहों जातां निरावेव। 
ज्याची कळा लीळा लाघव । नेणती ब्रह्मादिक ॥ २४॥ 


येथें आशंका उठिली । ते पुढीलीये समासी फिटली । 
आतां वृत्ती सावध केली । पाहिजे श्रोतीं. ॥ २५॥ 


पैस अवकाश आकाश । कांहींच नाहीं जें भकास । 
तये निर्मळीं वायोस । जन्म जाला ॥२६॥ 











समास १९ दासबोध 
अनेक शास्त्रे आहेत, त्यांत अनेक भेद आहेत. 
मतामतांत विरोध आहे. अशाप्रकारे वादविवाद करता 
करता अनेक लोक नाहीसे झाले. (१२) 
हजारो मनुष्यांत एखादाच खरा देव कुठला, 
यासंबंधी विचार करू लागतो ते जाणण्यासाठी मनापासून 
प्रयत्न करू लागतो पण त्या खऱ्या देवाचे रहस्य त्याला 
कळून येत नाही. (१३) 
ठाई न पडे असे कसे म्हणता हो? असे तो 
अहंकारामुळे म्हणू लागतो. या अहंकारामुळे देव बाजूलाच 
राहातो. (१४) 
असो. आता हे बोलणे राहू दे. ज्याच्या प्राप्तीसाठी 
नाना योगांचा अभ्यास केला जातो. तो देव कुठल्या 
उपायाने प्राप्त होतो, हे प्रथम पाहिले पाहिजे. (१५) 
म्हणून देव कुणाला म्हणावे, त्याला कसे जाणावे, 
तेच आता सहजरीत्या सांगितले जाईल. (१६) 
ज्याने ही चराचर सृष्टी उत्पन्न केली, ज्याच्या सत्तेने 
सर्व कार्य चालते व ज्याचे सर्वकर्ता हे नाम निरंतर घेतले 
जाते, (१७) 
ज्याने मेघमाला केल्या, ज्याने चंद्रबिंबाच्या ठिकाणी 
अमृतमय शीतल चांदणे निर्मिले व ज्याने सूर्यमंडळास 
तेज दिले तोच देव होय. (१८) 
ज्याच्या सत्तेने सागर मर्यादा पाळतो, ज्याने शेषाची 
स्थापना केली व ज्याच्या सत्तेने अंतरिक्षांत तारका निर्माण 
झाल्या, (१९) 
चारी खाणी, चारी वाणी, चौऱ्यांशी लक्ष जीवयोनी 
व तिन्ही लोक ज्याने निर्मिले, तोच देव जाणावा.(२०) 
ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर हे ज्याचे अवतार आहेत 
तोच खरा देव आहे हा निर्धार करावा. (२१) 
देव्हाऱ्यातील देवाची मूर्ती, सर्व जीवांची उत्पत्ती, 
तसेच ब्रह्मांडाची रचना करू शकत नाही. (२२) 
जागोजागी देव असतात. पण पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, 
तारा, मेघ इत्यादींची उत्पत्ती त्यांच्यापासून होत नाही.(२३) 
म्हणून या सर्वांना जो निर्माण करतो, तोच खरा 
देव आहे. पण त्याला पाहून जावे तर तो निरवयव, 
निराकार असल्याने दिसत नाही. ब्रह्मादिक देवही त्याची 
कला, लीला व कौशल्य जाणू शकत नाहीत. (२४) 
येथे एक शंका उत्पन्न झाली, तिचे निरसन पुढील 
समासात केले जाईल, आत्ता जे सांगतो आहे, ते 
ऐकण्यासाठी श्रोत्यांनी सावधान व्हावे. (२५) 
'पोकळ अवकाश आकाश जेथे काहीच नाही असे भकास 
होते. त्या निर्मळ आकाशात प्रथम वायूचा जन्म झाला.(२६) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास १९ २८७ 





बायोपासून जाल्ा वन्ही । बन्हीपासुनी जालें पाणी । 
ऐसी जयाची करणी । अघटित घडली ॥ २७॥ 


उदकापासून सृष्टि जाली । स्तंभेंविण  उभारली। 
ऐसी विचित्र कळा केली । या नांब देव ॥२८॥ 


देवें निर्मिली हे क्षिती । तिचे पोटीं पाषाण होती । 
तयासचि देव म्हणती । विवेकहीन ॥२९॥ 


जो  सृष्टिनिर्माणकर्ता । तो ये सृष्टीपूर्बी होता । 
मग हे तयाची सत्ता । निर्माण जाली ॥३०॥ 


कुल्लाळ पात्रापूर्बी आहे । पात्रें कांहीं कुल्लाळ नव्हे। 
तैसा देव पूर्वीच आहे । पाषाण नव्हे सर्वथा ॥ ३१॥ 


मृत्तिकेचें शैन्य केलें। कर्ते वेगळे राहिले) 
कार्यकारण येक केलें । तरी होणार नाहीं ॥३२॥ 


तथापि होईल पंचभूतिक । निर्गुण नव्हे कांहीं येक । 
कार्यकारणाचा विवेक । भूतांपरता नाहीं ॥३३॥ 


अबघी सृष्टि जो कर्ता । तो ते सृष्टीहूनि पर्ता। 
तेथें संशयाची वार्ता । काढूचि नये ॥३४॥ 


खांबसूत्रींची बाहुली । जेणें पुरुषें नाचविली। 
तोचि बाहुली हे बोली । घडे केबी ॥३५॥ 
छायामंडपीची सेना । सृष्टीसारिखीच  रचना। 
सूत्रें चाळी परी तो नाना । वेक्ति नव्हे ॥३६॥ 


तैसा सृष्टिकर्ता देव । परी तो नव्हे सृष्टिभाव। 
जेणें केले नाना जीव । तो जीव कैसेनी ॥ ३७॥ 
जें जें जया करणें पडे ।तें तें तो हें कैसें घडे। 
म्हणोनि वायांचि बापुडे । संदेही. पडती ॥ ३८॥ 


सृष्टि ऐसेंचि स्वभावें । गोपुर निर्मिले बसें। 
परी तो गोपुर कर्ता नव्हे । निश्चयेंसीं ॥३९॥ 











वायूपासून अग्नीची उत्पत्ती झाली आणि त्यापासून 
पाणी झाले. त्या देवाची करणी ही अशी अघटित 
घडली. (२७) 
उदकापासून पृथ्वी झाली, सृष्टी झाली, खांबाशिवाय 
आधाराशिवाय तिला उभारली. अशी विचित्र ज्याची 
कला आहे, त्यालाच देव म्हणतात. (२८) 
देवाने ही पृथ्वी निर्माण केली. तिच्या पोटीच दगड 
होतात आणि विवेकहीन माणसे त्यालाच देव म्हणतात.( २९) 
या सृष्टीचा निर्माता जो होता, तो या सृष्टीपूर्वीही 
होता. त्याच्या सत्तेने नंतर ही सृष्टी निर्माण झाली.(३०) 
मातीची भांडी निर्माण होण्यापूर्बीही कुंभार असतोच. 
ती मातीची भांडी म्हणजे काही कुंभार नव्हे. तसा देव 
हा पूर्वीपासूनच आहे. पाषाण नंतर झाले. म्हणून तो 
सर्वथा पाषाण नव्हेच. (३१) 
मातीचे सैन्य केले. ज्यांनी ते केले ते कर्ते त्या सैन्यापेक्षा 
वेगळेच राहिले. कार्य म्हणजे मातीचे सैन्य ब कारण म्हणजे 
मातीपासून सैन्य बनविणारे कारागीर. त्यांना नंतर एक करू 
म्हटले तरी ते होऊ शकत नाही. (३२) 
तथापि येथे कार्य म्हणजे मातीचे सैन्य आणि कारण 
ही दोन्ही पांचभौतिक असल्याने तत्त्वत: एकच आहेत 
असे म्हणता येईल. कार्यकारणसंबंध हा पंचमहाभूतांना 
सोडून नसतो, म्हणून निर्गुणाला तो लागू पडत नाही.(३३) 
म्हणून अवघ्या सृष्टीचा कर्ता हा त्या सृष्टीहून 
वेगळा आहे हे निश्चित आहे. म्हणून येथे संशयाचे नावही 
काढू नये. (३४) 
खांबसूत्राच्या बाहुल्यांना जो पुरुष नाचवतो, तो 
तीच बाहुली आहे असे कसे म्हणता येईल? (३५) 
अंधाऱ्या जागी पडद्यावर नाना चित्रांच्या छाया 


। पाडून त्यांची हालचाल दाखविली जाते. तसेच सेना 


दाखवली तर त्या सैन्यातील शिपाई म्हणजे नाना व्यक्‍ती 
आणि ती हालचाल करून दाखविणारा सूत्री (सूत्रधार) 
एक नव्हेत. सृष्टिस्चनेसारखीच ती रचना असते. (३६) 

म्हणून सृष्टिकर्ता देव हा त्या सृष्टीतील नसतो. ज्याने 
नाना जीव निर्माण केले तो जीव कसा असेल? (३७) 

जो कोणी जे जे करतो, ते कार्य म्हणजेच तो असे 
कसे घडू शकेल? कर्ता हा कार्याहून भिन्नच असणार. 
लोक बापडे कारण नसता उगीचच संशयात पडतात. (३८) 

'एका कारागिराने नाना प्रसंग दाखवणारे, देवालयाच्या 
द्वारावर उंच गोपुर निर्माण केले. त्यातील देखावे, व्यक्‍ती 
इत्यादी अगदी हुबेहूब बाह्यसृष्टीत दिसतात तशाच केल्या 
'पण गोपुर आणि त्याचा कर्ता नक्कीच एक नव्हेत.(३९) 


२८८ 


तैसें जग निर्मिलें जेणें । तो वेगळा पूर्णपणें । 
येक म्हणती मूर्खपणें । जग तोचि जगदीश ॥ ४०॥ 


दशक ८ : 


एवं जगदीश तो वेगळा । जग निर्माण त्याची कळा। 
तो सर्वांमधें परी निराळा । असोन सर्वी ॥४१॥ 


म्हणोनि भूतांचा कर्दमु । यासी अलिप्त आत्मारामु। 
अविद्यागुणें मायाभ्रमु । सत्यचचे वाटे ॥ ४२॥ 


मायोपाधी  जगडंबर।) आहे सर्वहि साचार! 
ऐसा हा विपरीत बिचार । कोठेंचि नाही. ॥४३॥ 


म्हणोनि जग मिथ्या साच आत्मा । सर्वबांोर जो परमात्मा । 
अंतर्बाह्य अंतरात्मा । व्यापूनि असे ॥ ४४॥ 


तयास म्हणावें देव । येर हें अबघेंचि बाब। 





ऐसा आहे. अंतर्भाव । वेदांतीचा ॥ ४५॥ 
पदार्थवस्तु नासिवंत । हें तों अनुभवास येत। 
याकारणें भगवंत । पदार्थावेगळा  ॥ ४६॥ 


देव विमळ आणी अचळ । शास्त्रे बोलती सकळ। 
तया निश्चवळास चंचळ । म्हणो नये सर्वथा ॥ ४७॥ 


देव आला देव गेल्म । देव उपजल् देव मेला। 
ऐसें बोलतां दुरिताला । काये उणें ॥ ४८॥ 


जन्ममरणाची वार्ता । देवास लागेना सर्वथा । 
देव अमर ज्याची सत्ता । त्यासी मृत्य केसेनी ॥ ४९॥ 


उपजणें आणी मरणें । येणें जाणें दु:ख भोगणें। 
हें त्या देवाचें करणें । तो कारण वेगळा॥ ५०॥ 


अंतःकरण पंचप्राण । बहुतत्वीं पिंडज्ञान । 
यां सर्वांस आहे चळण । म्हणोनि देव नव्हेती ॥ ५९॥ 


येवं कल्पनेरहित । तया नाव  भगवंत। 
देवपणाची मात तेथे नाही. ॥५२॥ 


तंव शिष्यें आक्षेपिलें। तरी केसें ब्रह्मांड केलें। 
कर्तेपणें कारण पडिले । कार्यामधें ॥५३॥ 





समास १ दासबोध 
त्याप्रमाणेच हे जग ज्याने निर्माण केले, तो त्या 
जगाहून पूर्णपणे वेगळाच आहे. काही लोक मूर्खपणाने 
जग तोच जगदीश असे म्हणतात. (४०) 
थोडक्यात म्हणजे जगाहून जगदीश पूर्णपणे वेगळा 
असून त्याने या जगाची निर्मिती मोठ्या कौशल्याने 
केली आहे. तो सदा सर्वत्र सर्वांमध्ये असूनही सर्वांहून 
निराळा आहे. (४१) 
म्हणून पंचमहाभूतांच्या समुदायाहून, मिश्रणाहून 
आत्माराम हा सर्वस्वी अलिप्त असतो. अविद्येच्या योगे 
मायेने निर्माण केलेला भ्रम सत्यच वाटतो. . (४२) 
मायेने निर्माण केलेला हा जगाचा पसारा सर्व 
सत्यच आहे, असा विपरीत विचार अध्यात्माच्या ग्रंथात 
कोठेच आढळून येत नाही. (४३) 
म्हणून जग मिथ्या असून आत्मा सत्य आहे आणि 
परमात्मा सर्वांच्याही पलीकडचा आहे व त्याने अंतर्बाह्य 
सर्वांना व्यापलेले असून तोच अंतरात्मा आहे. (४४) 
त्यालाच देव म्हणावे. इतर सर्व जे दृश्य आहे ते 
मिथ्या आहे. असा वेदान्ताचा अंतरीचा भाव आहे. (४५) 
दृश्यसृष्टी आणि तिच्यातील पदार्थ हे सर्व नाशिवंत 
आहेत याचा अनुभव सर्वांनाच येत असतो म्हणून 
अविनाशी भगवंत हा पदार्थाहून वेगळा आहे. (४६) 
सर्व शास्त्रे सांगतात की, देव निर्मल आहे, निश्चल 
आहे. म्हणून त्या निश्चल परमात्म्याला चुकूनही कधी 
चंचल म्हणू नये. (४७) 
देव आला, देव गेला, देव उपजला आणि देव मेला असे 
कधी म्हणू नये. तसे म्हणण्याने पाप मात्र पदरात पडते.(४८) 
आत्मारामाला कधीही जन्ममरण नसते. ज्याच्या सत्तेने 
इंद्रादी देव अमर झाले आहेत, त्याला मृत्यू कसा येईल ?(४९ ) 
जन्मणे, मरणे, येणे आणि जाणे, अथवा दु:ख भोगणे 
हे सर्व त्या देवाच्या सत्तेने चालते. तोच सर्वांचे कारण आहे. 
म्हणून तो या सर्व कार्याहून वेगळाच आहे. (५०) 
अंत:करण, पंचप्राण, अनेक तत्त्वांसहित पिंडज्ञान 
या सर्वांत बदल होत असतो, (त्यांचा नाशही होतो), 
म्हणून ते देव नव्हेत. (५१) 
इंद्रादी देवांचे देवपण कल्यांती नाश पावत असल्याने 
त्या देवपणाची मातब्बरी कल्पनेरहित असलेल्या अविनाशी 
ब्रह्मस्वरूपापुढे म्हणजेच भगवंतापुढे चालत नाही.(५२) 
हे ऐकून शिष्याने आक्षेप घेतला की, कार्य 
करताना कर्ता हा कार्यमय झालेला असतो. तरी निर्गुण 
ब्रह्माने ब्रह्मांड केले असे म्हटले तर मग निर्गुण ब्रह्मच 
सगुण झाले असे म्हणावे लागेल. तरी ब्रह्मांड कोणी 
आणि कसे केले ते सांगावे. (५३) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास २ २८९ 





दृश्यीं । जैसा पडे अनायासीं। 
निर्गुणासी । गुण तैसे ॥ ५४॥ 


द्रष्टेपणे द्रष्टा 
कर्तेपणें 


ब्रह्मांडकर्ता कवण । कैसी त्याची बोळखण। 
देव सगुण किं निर्गुण । मज निरोपाबा ॥ ५५॥ 


सृष्टिकर्ते। 
॥५६॥ 


येक म्हणती त्या ब्रह्मातें । इछ्यामात्रे 
सृष्टिकर्त त्यापर्ते । कोण आहे 


आतां असो हे बहु बोली । सकळ माया कोठून जाली । 
ते हे आतां निरोपिली । पाहिजे स्वामी ॥ ५७॥ 


ऐसें ऐकोनि बचन । वक्ता म्हणे सावधान| 
पुढिले समासी निरूपण । सांगिजेल ॥५८॥ 


ब्रह्मी माया केसी जाली । पुढें असे निरोपिली। 
श्रोतीं वृत्ति सावध केली। पाहिजे आतां ॥५९॥ 


पुढें हेंचि निरूपण । विशद केलें श्रवण 
जेणें होये समाधान । साधकांचें ॥६०॥ 





द्रष्टा हा द्रष्टेपणाने दृश्य पाहात असता नकळत 
त्या दृश्याचाच एक भाग बनतो. तसे ब्रह्मांडाचा कर्ता 
निर्गुण म्हटले तर मग त्या निर्गुणाच्या ठिकाणी गुण 
कोठून आले? (५४) 
म्हणून ब्रह्मांडाचा कर्ता कोण आहे? त्याची 
ओळख कशी पटवून घ्यावी ? देव सगुण आहे की 
निर्गुण? हे सर्व आपण मला समजावून सांगा. (५५) 
कुणी एखादा म्हणतो को ते ब्रह्म इच्छामात्रेकरून 
सृष्टी उत्पन्न करते. त्याच्याखेरीज सृष्टीचा कर्ता दुसरा 
कोण असणार? (५६) 
असो. आता हे अधिक बोलणे राहू दे. हे स्वामी, 
ही सर्व माया कोठून आली हे आता आपण मला 
समजावून सांगितले पाहिजे. (५७) 
शिष्याचे हे वचन ऐकून वक्ता म्हणाला की, 
पुढील समासात याचे निरूपण केले जाईल. ते सावधान 
होऊन ऐक. (५८) 
ब्रह्मापासून माया कशी झाली, ह्याचे वर्णन पुढे 
केले आहे, तेव्हा श्रोत्यांनी वृत्ती सावध करून ते 
ऐकावे. (५९) 
पुढे हेच निरूपण केलेले आहे. ते मन एकाग्र 
करून श्रवण केल्याने साधकाचे समाधान होईल.(६०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देवदर्शननाम' समास पहिला समाप्त. 


दशक ८ : 


(] (_) 
समास २ 


सूक्ष्म आशंका 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां श्रोतीं आक्षेपिलें। ते॑ पाहिजे निरोपिलें। 
निरावेवी कैसें जालें । चराचर ॥१॥ 


याचें ऐसें प्रतिवचन । ब्रह्म जें कां सनातन 
तेथें माया मिथ्याभान । विवर्तरू्प भासे ॥२॥ 


आदि येक परब्रह्म । नित्यमुक्‍्त अक्रिय परम । 

तेथें अव्याकृत सूक्ष्म । जाली मूळमाया ॥३॥ 
श्लोक 

आद्यमेके परब्रह्म नित्यमुक्‍तमविक्रियम्‌। 

तस्य मायासमावेशो जीवमव्याकृतात्मकम्‌॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--10 ५ 





मागील समासात श्रोत्यांनी आक्षेप घेतला होता 
को ब्रह्म निरवयव असताना त्याच्यापासून चराचर सृष्टी 
कशी उत्पन्न झाली? त्याच्या समाधानासाठी निरूपण 
केले पाहिजे. (१) 
याचे समाधान असे आहे की, जे सनातन ब्रह्म आहे, 
त्याच्या ठिकाणी माया ही विवर्तरूप, दोरीवर साप दिसावा, 
तशी नसूनही दिसणारी कल्पनामय भासत असते. (२) 
सर्वप्रथम केवळ एक नित्यमुक्त, सर्वश्रेष्ठ, अक्रिय 
असे परब्रह्म तेवढे होते. तेथे अत्यंत सूक्ष्म आणि 
अव्यक्त अशी मूळमाया उत्पन्न झाली. (३) 
अर्थ--सर्व प्रथम एक परब्रह्म असते. ते नित्यमुक्‍त 
असते. त्याच्या ठिकाणी कुठलाही बदल नसतो. त्यात अत्यंत 
सूक्ष्म माया उत्पन्न होते. तिच्यांत बीजरूपाने जीव वास करतो. 


२९० दशक ८ : 
आशंका 
येक ब्रह्म निराकार । मुक्‍त अक्रिये निर्विकार। 
तेथें माया  बोडंबर। कोठून जाली ॥४॥ 
ब्रह्म अखंड निर्गुण । तेथें इच्छा धरी कोण| 
निर्गुणीं सगुणेविण | इछा नाहीं. ॥५॥ 
मुळीं असेचिना सगुण । हाणोनि नामें निर्गुण । 
तेथें जालें सगुण । कोणेपरी ॥६॥ 


निर्गुणचि गुणा आलें । ऐसें जरी अनुवादलें। 
लागों पाहे येणें बोलें । मूर्खपण ॥ ७॥ 


येक म्हणती निरावेब । करून अकर्ता तो देव। 
त्याची लीळा बापुडे जीव । काये जाणती ॥८॥ 


येक म्हणती तो परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । 
प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥९॥ 


उगाच महिमा सांगती । शास्त्रार्थ अबघा लोपिती। 
बळेंचि निर्गुणास म्हणती । करूनि अकर्ता ॥ १०॥ 


मुळीं नाहीं कर्तव्यता । कोण करून अकर्ता। 
कर्ता अकर्ता हे वार्ता । समूळ मिथ्या ॥११॥ 


जे  ठाईचें निर्गुण । तेथें केंचें कर्तपण। 
तरी ते इछा धरी कोण । सृष्टिरचाव्याची ॥१२॥ 


ड्छा परमेश्वराची । ऐसी युक्ती बहुतेकांची । 
परी त्या निर्गुणास इछा कैंची । हें कळेना ॥ १३॥ 


तरी हें इतुकें कोणें केलें। किंवा आपणचि जालें। 


देवेंबिण उभारळें । कोणेपरी ॥९१४॥ 
देवेंबिण जालें सर्व । मग देवास कैंचा ठाव। 
येथें देवाचा अभाव । दिसोन आला ॥ १५॥ 


देव म्हणों सृष्टिकर्ता । तरीं येवं पाहे सगुणता। 


निर्गुणपणाची वार्ता । देवाची बुडाली ॥१६॥ 
देव  ठाईंचा निर्गुण । तरी सृष्टिकर्ता कोण! 
कर्तेपणाचें सगुण । नासिवंत ॥ १७॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--10 8 








समास २ दासबोध 
आशंका--श्रोता येथे शंका विचारतो की, एकले 
एक मुक्‍त, अक्रिय व निराकार ब्रह्म असताना तेथे 
जादूप्रमाणे माया कोठून आली ? (४) 
ब्रह्म तर अखंड असून निर्गुण आहे, मग तेथे इच्छा 
कशी असणार ? निर्गुण सगुण झाल्याखेरीज तेथे इच्छा 
उत्पन्न होऊ शकत नाही. (५) 
मुळात गुणरहित असल्याने तर निर्गुण नाम ब्रह्माला 
पडले आहे. मग तेथे ते सगुण कशा प्रकारे झाले? (६) 
निर्गुणच सगुण झाले असे म्हणावे तर या बोलण्याने 
अंगी मूर्खपणाच येतो. (७) 
कोणी एक म्हणतात कौ, देव निरयव असून तो 
सृष्टी करूनही अकर्ता आहे. बिचाऱ्या (अज्ञानी) जीवांना 
त्याची लीला कशी कळणार ? (८) 
एक म्हणतात की, तो तर परमात्मा आणि बिचारा 
जीवात्मा अल्पज्ञ आहे. तो त्या परमात्म्याचा महिमा काय 
जाणणार ? (९) 
उगाच महिमा वर्णन करणारे काही लोक म्हणतात 
की, देव हा सर्व करूनही अकर्ता आहे. निर्गुणासंबंधी 
बळेच असे विधान करण्याने शास्त्रार्थाला बाधा येत 
आहे, हे त्यांना कळत नाही. (१०) 
निर्गुणाच्या ठिकाणी मुळात क्रियाच नाही तर ते 
करून अकर्ता कसे असेल? तेथे कर्ता-अकर्ता ही 
गोष्टच समूळ मिथ्या आहे. (११) 
जे मुळचे निर्गुण आहे, तेथे कर्तेपणा कसा 
असेल? मग सृष्टी र्चण्याची इच्छा कोण धरतो, असा 
प्रश्‍न उत्पन्न होतो. (१२) 
बरेच लोक म्हणतात की, इच्छा परमे वरची असते. 
पण युक्तीने असे समाधान करताना त्यांच्या हे लक्षातच 
येत नाही, की निर्गुणाला इच्छा कशी असेल? (९१३) 
मग प्रश्‍न असा उत्पन्न होतो की, इतक्या विशाल 
सृष्टीची रचना कोणी केली का आपोआपच हे विश्व 
उत्पन्न झाले आहे? देवाशिवाय हे कोणी उभारले ?(१४) 
देवाशिवायच हे सर्व आपोआप झाले म्हणावे, तर 
मग देवाला स्थानच उरत नाही. म्हणजे देवच नाही असे 
ठरेल. (१५) 
देवच सृष्टिकर्ता असे म्हणावे तर कर्तृत्व सगुणाच्या 
ठायीच संभवते. मग देव निर्गुण आहे, या बोलण्याला 
काही अर्थच उर्त नाही. (१६) 
असा प्रश्‍न पडतो की, देव जर मुळी निर्गुणच 
आहे, तर मग सृष्टिकर्ता कोण आहे? सगुणाशिवाय 
कर्तृत्व नाही आणि सगुण तर नाशिवंत असते. (१७) 


दासबोध 


येथें पडिले विचार | कैसे जालें ृ 
माया म्हणों स्वतंतर । तरी हेहिविपरीत दिसे॥ १८॥ 


माया कोणीं नाहीं केली । हे आपणचि विस्तारली । 
ऐसें बोलतां बुडाली । देवाची वार्ता ॥ १९॥ 


देव निर्गुण स्वतसिद्ध । त्यासी मायेसि काये समंध । 
ऐसें बोलतां विरुद्ध । दिसोन आलें ॥२०॥ 


सकळ कांहीं कर्तव्यता । आली मायेच्याचि माथां । 
तरी भक्तांस उद्धरिता । देव नाहीं कीं ॥ २१॥ 


देवेंबिण नुस्ती माया । कोण नेईल विल्या। 
आम्हां भक्तां सांभाळाया । कोणीच नाहीं ॥ २२॥ 


म्हणोनि माया स्वतंतर । ऐसा न घडे कीं विचार| 
मायेस निर्मिता सर्वेश्वर । तो येकचि आहे॥ २३॥ 


तरी तो कैसा आहे ईश्वर । मायेचा केसा विचार| 
तरी हें आतां सविस्तर । बोलिलें पाहिजे ॥ २४॥ 


श्रोता व्हावें सावधान । येकाग्र करूनियां मन। 
आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ २५॥ 


येके आशंकेचा भाव । जनीं वेगळाले अनुभव। 
तेहि बोलिजेती सर्व । येथानुक्रमें ॥ २६॥ 


येक म्हणती देवें केली । म्हणोनि हे विस्तारली । 
देवास इछ्या नस्ती जाली । तरी हे माया कैंची ॥ २७॥ 


येक म्हणती देव निर्गुण । तेथें इछा करी कोण| 
माया मिथ्या हे आपण । जालीच नाहीं ॥२८॥ 


येक म्हणती प्रत्यक्ष दिसे । तयेसी नाहीं म्हणतां कैसें । 
माया हे अनादि असे । शक्‍ती ईश्वराची ॥२९॥ 


येक म्हणती साच असे । तरी हे ज्ञानें कैसी निरसे। 
साचासारिखीच दिसे । परी हे मिथ्या ॥३०॥ 


येकम्हणती मिथ्या स्वभावें । तरी साधनकासया करावें । 
भक्तिसाधन बोलिलें देवें । मायात्यागाकारणें ॥ ३१॥ 


."*: दासबोध ( मराठी )--10 ७ 


दशक ८ : 











समास २ २९१९ 


परत हे सर्व चराचर कसे झाले, हा प्रश्‍न तसाच 
अनुत्तरित राहतो. माया स्वतंत्र आहे. तिने हे केले म्हणावे, 
तरी तेही विपरीत दिसते. (१८) 
मायेला कुणी केलेली नाही, ती स्वतःच उत्पन्न 
झाली आणि विस्तार पावली, असे म्हटले तर मग देवाला 
स्थानच राहात नाही. (१९) 
देव स्वत:सिद्ध असून निर्गुण आहे. त्याचा आणि 
मायेचा संबंधच काय, असे म्हणावे तरी ते अद्वैत 
सिद्धांताच्या विरुद्ध ठरते. (२०) 
सर्व कर्तृत्व जर त्या मायेचे आहे असे म्हटले, तर 
मग असा प्रश्‍न निर्माण होतो कौ, भक्तांचा उद्धार 
करणारा देव आहे की नाही? (२१) 
देवाशिवाय या मायेचा नाश कोण करील? माया 
स्वतंत्र असेल आणि देवच कुणी नसेल, तर आम्हां भक्तांचा 
सांभाळ करायला कोणीच नाही, असे होईल. (२२) 
म्हणून माया स्वतंत्र हा विचार टिकू शकत नाही. 
मायेला निर्माण करणारा एक सर्वेश्वरच आहे. (२३) 
तरी आता तो ईश्वर कसा आहे, माया कशी 
आहे, इत्यादी सर्वांच्या विषयी सविस्तर बोलणे आवश्यक 
आहे. (२४) 
म्हणून श्रोत्यांनी आता सावध व्हावे ब मन एकाग्र 
करून कथानुसंधान श्रवण करावे. (२५) 
येथे जी शंका निर्माण झाली आहे, त्यासंबंधी लोकांचे 
अनुभव भिन्न आहेत व म्हणून मतेही भिन्न आहेत. म्हणून 
प्रथम त्यासंबंधी यथानुक्रमे सांगितले जाईल. (२६) 
कुणी एक म्हणतात कौ, देवानेच माया उत्पन्न केली, 
म्हणून तिचा इतका विस्तार झाला आहे. देवाला जर इच्छाच 
झाली नसती, तर ही माया कोठून आली असती? (२७) 
कुणी म्हणतात कौ, देव तर निर्गुण आहे, मग तेथे 
इच्छा कोण करणार ? माया ही मिथ्याच आहे (म्हणजे केवळ 
भासरूप आहे. ) वास्तविक ती उत्पन्न झालेलीच नाही.( २८) 
कुणी म्हणतात को, ही प्रत्यक्ष दिसत असून ती 
नाहीच असे तुम्ही कसे म्हणता ? माया ही अनादी असून 
ती ईश्वराची शक्‍ती आहे. (२९) 
कुणी म्हणतात की, ही खरी म्हणावी, तर स्वरूपज्ञान 
होताच ती नष्ट होते. म्हणून ती खर्‍यासारखी दिसत 
असली, तरी ती मिथ्याच आहे. (३०) 
कुणी एक म्हणतात की, ती मिथ्याच आहे तर 
साधन करण्याची आवश्यकता काय आहे? भगवंतांनी 
गीतेत मायेचा त्याग करता यावा, म्हणून भक्तिसाधना 
सांगितली आहे. (३१) 


२९२ दशक ८ : 


येक म्हणती मिथ्या दिसतें । भये अज्ञानसन्येपातें । 
साधन औषधही घेईजेतें । परी तें दृश्य मिथ्या॥ ३२॥ 


अनंत साधनें बोलिली । नाना मतें भांबावलीं । 
तरी माया नवचे त्यागिली । मिथ्या कैसी म्हणावी ॥ ३३॥ 


मिथ्या बोळे योगवाणी । मिथ्या वेदशास्त्रीं पुराणीं । 
मिथ्या नाना निरूपणीं । बोलिळी माया ॥ ३४॥ 


माया मिथ्या म्हणतां गेली । हे वार्ता नाहीं ऐकिली। 
मिथ्या म्हणतांच लागली । समागमें ॥ ३५॥ 





जयाचे अंतरीं ज्ञान । नाही बोळखिळे सजन 
तयास मायामिथ्याभान । सत्यचि बाटे ॥३६॥ 


जेणें जैसा निश्चये केला । तयासी तैसाचि फळल्म। 
पाहे तोचि दिसे बिंबला । तैसी माया ॥३७॥ 


येक म्हणती माया कैंची । आहे तें सर्व ब्रह्मचि। 
थिजल्या विघुरल्याघृताची । ऐक्यता न मोडे ॥ ३८॥ 


थिजलें आणी विघुरलें । हें स्वरूपीं नाहीं बोलिलें। 
साहित्य भंगलें येणे बोलें । म्हणती येक ॥३९॥ 


येक म्हणती सर्व ब्रह्म । हें न कळे जयास वर्म । 
तयाचे अंतरींचा भ्रम । गेलाच नाहीं. ॥४०॥ 


येक म्हणती येकचि देव । तेथें केंचें आणिलें सर्व । 
सर्व ब्रह्म हें अपूर्व । आश्चिर्य बाटे ॥४९॥ 


येक म्हणती येकचि खरें। आनुहि नाहीं दुसरें। 
सर्व ब्रह्म येणें प्रकारें । सहजचि जालें ॥४२॥ 


सर्व मिथ्या येकसरें। उरलें तेंचि ब्रह्म खरें 
ऐसीं वाक्यें शास्त्राधारें। बोलती येक ॥४३॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--10 0 


समास २ दासबोध 

कुणी म्हणतात की, अज्ञानरूपी सन्निपातज्वरामुळे 
ती मिथ्या असून तिचे भय वाटते, म्हणून साधनरूप 
औषध घेतले पाहिजे. पण तरी ती दिसत असली तरी 
मिथ्याच आहे. (३२) 

असंख्य साधने सांगितली गेली आहेत. मायेविषयी 
नाना मते व्यक्‍त झाली आहेत. त्यामुळे खरे तर मन 
भांबावून जाते. पण तरी तिचा काही केल्या निरास करता 
येत नाही. मग तिला मिथ्या कशी म्हणावी ? (३३) 

योगीजन माया मिथ्या असे म्हणतात; वेद, शास्त्रे, 
पुराणेही माया मिथ्या असेच म्हणतात व ज्ञानी लोकही 
अध्यात्म निरूपणांत अनेक प्रकारे माया मिथ्या असेच 
प्रतिपादन करतात. (३४) 

याप्रमाणे सर्वांनी तिला मिथ्या ठरविले असले तरी ती 
लगेच नाहीशी झाली, असे तर कुठे ऐकू येत नाही. उलट 
मिथ्या म्हणताच ती येऊन चिकटते असेच दिसून येते. (३५) 

ज्याच्या अंतरी ज्ञान नाही आणि ज्याने सजन 
ओळखलेले नाहीत त्याला मायेचे मिथ्या अस्तित्व खरेच 
वाटते. (३६) 

ज्याच्या मनांत मायेविषयी जसा निश्चय झाला 
असेल त्याला तसेच फळ मिळते. जो आरशात पाहात 
असतो त्याला आरशात स्वत:चेच प्रतिबिंब दिसते. 
म्हणजे तो जसा असतो, तसेच हुबेहूब प्रतिबिंब दिसते. 
माया ही तशीच आहे. (३७) 

कुणी एक म्हणतात की, माया कुठली ? ती नाहीच 
मुळी. जे सर्व आहे ते ब्रह्मच आहे. तूप हे थिजलेले असो 
वा पातळ असो, त्याची एकरूपता मोडत नाही. (३८) 

दुसरे कुणी म्हणतात की, हा दृष्टान्त योग्य नाही 
या दृष्टान्ताने बोलण्यात संगती राहात नाही. म्हणून हा 
अयोग्य आहे. कारण स्वरूपाच्या ठिकाणी घट्ट अथवा 
'पातळ हे काहीही नाही. (३९) 

कुणी म्हणतात की, सर्व ब्रह्म आहे, यातील वर्म 
ज्याला कळत नाही त्याच्या अंतरीचा भ्रम गेलेला नाही 
असे जाणावे. (४०) 

कुणी म्हणतात, देव एकला एक आहे, (दुसरी 
वस्तूच नाही.) तेथे हे 'सर्व' कुठले आणले ? सर्व ब्रह्म 
म्हणणे हे अपूर्व आणि आश्चर्यकारक वाटते. (४१) 

कुणी म्हणतात की, एक ब्रह्म तेवढे खरे. तेथे 
दुसरे अणुमात्रही नाही. म्हणून याप्रकारे स्वाभाविकच 
सर्व ब्रह्म हेच सिद्ध झाले. (४२) 

कुणी असे म्हणतात की, एकंदर सर्व मिथ्या 
जाऊन जे उरते ते खरे ब्रह्म होय आणि या म्हणण्याला 
शास्त्राधारही देतात. (४३) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास २ २९३ 





आळंकार आणी सुवर्ण । तेथें नाहीं भिन्नपण। 
आटाआटी वेर्थ सीण । म्हणती येक ॥ ४४॥ 


हीन उपमा येकदेसी । कैसी साहेल वस्तूसी। 
वर्णवेक्ती अव्यक्तासी । साम्यता न घडे ॥ ४५॥ 


सुवर्णी दृष्टी घालितां । मुळींच आहे वेक्तता। 
आळंकार सोने पाहातां । सोनेचे असे ॥ ४६॥ 


मुळीं सोनेंचि हें वेक्त । जड येकदेसी पीत। 
पूर्णास अपूर्णाचा दृष्टांत । केवी घडे ॥ ४७॥ 


दृष्टांत तितुका येकदेसी । देणें घडे कळायासी। 
सिंधु आणी ल्हरीसी । भिन्नत्व कैंचें ॥४८॥ 


उत्तम मधेम कनिष्ठ । येका दृष्टांतें कळे पृष्ट! 
येका दृृष्टांते नष्ट । संदे. वाढे ॥४९॥ 


केंचा सिंधु केंची ल्हरी । अचळास चळाची सरी। 
साचाऐसी बोडंबरी । मानूंच नये ॥५०॥ 


बोडंबरी हे कल्पना । नाना भास दाखवी जना। 
येरी हे जाणा । ब्रह्मचि असे ॥५१॥ 


ऐसा बाद  येकमेकां । लागतां राहिली आशंका । 
तेचि आतां पुढें ऐका । सावध होने ॥५२॥ 


माया मिथ्या कळों आली । परी ते ब्रह्मी कैसी जाली । 
म्हणावी ते निर्गुणें केली । तरी ते मुळींच मिथ्या ॥ ५३॥ 


मिथ्या शब्दीं कांहींच नाहीं । तेथें केलें कोणें काई । 
करणें निर्गुणाचा ठाई । हेंहि अघटित ॥ ५४॥ 


कर्ता ठाईंचा अरूप । केलें तेंहि मिथ्यारूप। 
तथापी फेडू आक्षेप । श्रोतयांचा ॥५५॥ 





कुणी म्हणतात कौ, सुवर्ण आणि त्याचे अलंकार यांत 
भिन्नपणा नाही, तसेच ब्रह्म आणि दृश्य सृष्टीत भिन्नपणा नसतो. 
म्हणून एक सत्य, एक मिथ्या असा काथ्याकूट करणे म्हणजे 
व्यर्थ शीण होय. (डड) 
आत्मवस्तूला अपूर्ण, एकदेशी उपमा कशी देता येईल ? 
ज्याला रंग आहे, आकार आहे, त्याच्याशी अव्यक्त ब्रह्माची 
तुलना कशी करता येईल? (४५) 
सुवर्ण हे व्यक्‍त असून आपल्या दृष्टीस ते दिसू शकते. 
अलंकार सुवर्णाचे असल्याने तेही सोनेच होय. (४६) 
मुळात सोने हे जड, एकदेशी, पीत वर्णाचे आणि व्यक्‍त 
आहे. या अपूर्णाचा दृष्टान्त परिपूर्ण अव्यक्त परब्रह्मास कसा 
देता येईल? (४७) 
दृष्टान्त हा नेही एकदेशीच असतो पण परब्रह्माची 
काही कल्पना यावी म्हणून, तो द्यावा लागतो. समुद्र आणि 
त्याच्या लाय यांत भिन्नत्व कसे असेल? (४८) 
दृष्टान्तांत उत्तम, मध्यम व कनिष्ट असे प्रकार असतात. 
उत्तम दृष्टन्त असेल तर विचार स्पष्टपणे कळतो. याउलट एखाद्या 
दृष्टान्ताने झालेले ज्ञान नष्ट होऊन संदेह मात्र वाढतो. (४९) 
कसला समुद्र आणि कसली लाट? अचळ अशा 
परब्रह्मास चलाची उपमा कशी शोभून दिसेल ? जादू म्हणजेच 
मिथ्या भास हा कधीही सत्य मानूच नये. (५०) 
माया ही केवळकल्पनाच असते. तिच्यामुळेलोकांना नाना 
भास दिसतात. नाहीतरब्रह्मच सत्य आहे, हे जाणून घ्यावे.(५१) 
याप्रकारे एकमेकांत वाद होत राहतात आणि शंका 
तशीच शिल्लक राहते. त्या शंकेचे निरसन पुढे केले जाईल. 
ते आता सावध होऊन ऐकावे. (५२) 
माया मिथ्या हे आता कळले, पण ती परह्याच्या ठिकाणी 
उत्पन्न झाली कशी ? निर्गुणाने उत्पन्न केली असेही म्हणता येत 
नाही. कारण ती मुळातच मिथ्या आहे. (भासरूप आहे.) (५३) 
मिथ्या म्हणजे काहीच नाही. या शब्दाने ती नाहीच 
असे कळते. मग तेथे तिला कुणी केले, हा प्रश्‍नच उर्त 
नाही. शिवाय निर्गुणाचे ठायी कर्तृत्व लादणे हेही अघटितच 
म्हणावे लागेल. (५४) 
कर्ता हाच मुळात अरूप आणि जे केले तेही मिथ्यारूप 
हे सर्वच विलक्षण आहे. पण तरी श्रोत्यांचा जो आक्षेप आहे, 
तो फेडणे आवश्यक असल्याने त्याचे निरसन करूया असे 
समर्थ म्हणतात. (५५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्ममाशंकानिरूपण' समास दुसरा समाप्त. 


३0८ 


२९४ 


दशक ८ : 


समास ३ दासबोध 





दशक ८ : 


समास ३ 


सूक्ष्म आशंका 
॥ श्रीराम ॥ 


अरे जे जालेंचि नाहीं । त्याची बार्ता पुससी काई । 


तथापि सांगों जेणें कांहीं । संशय नुरे. ॥१॥ 
दोरीकरितां भुजंग । जळाकरितां तरंग । 
मार्तंडाकरितां चांग । मृगजळ वाहे. ॥२॥ 


कल्पनेकरितां स्वप्न दिसे । सिंपीकरितां रूपें भासे। 
जळाकरितां गार वसे । निमिष्य येक ॥३॥ 


मातीकरितां भिंती जाली । सिंधुकरितां लहरी आली । 
तिळाकरितां पुतळी । दिसो. लागे ॥४॥ 


सोन्याकरितां आळंकार । तंतुकरितां जालें चीर। 
कासवाकरितां विस्तार । हातापायांचा ॥५॥ 


तूप होतें तरी थिजलें । तरीकरितां मीठ जालें। 
बिंबाकरितां बिंबलें । प्रतिबिंब ॥६॥ 


पृथ्वीकरितां जालें झाड । झाडाकरितां छ्याया वाड। 
धातुकरितां पवाड । उंच नीच वर्णाचा ॥७॥ 


आतां असो हा दृष्टांत । अद्वैीतास कैंचें द्वैत। 
ह्वैतेंबिण अद्वैत । बोलतांच न ये ॥८॥ 


भासाकरितां भास भासे । दृश्याकरितां अदृश्य दिसे। 
अदृश्यास उपमा नसे । म्हणोनि निरोपम ॥९॥ 


कल्पनेविरहित हेत । दृश्यावेगळा दृष्टांत । 
द्वैतावेगळें द्वैत । कैसे जालें ॥१०॥ 
विचित्र भगवंताची करणी । वर्णबेना सहस्त्रफणी। 


तेणें केळी उभवणी । अनंत ब्रह्मांडाची ॥ ११॥ 


पस्मेश्वरु । सर्वकर्ता जो ईश्वरु। 
विस्तारु । सकळ जाल ॥१२॥ 


परमात्मा 
तयापासूनि 





श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, अरे, जे झालेच नाही त्या 
विश्वाबद्दल तू प्रश्‍न करीत आहेस तर काय सांगावे ? तथापि 
तुझ्या मनांतील संशय नष्ट व्हावा, म्हणून निरूपण करतो.(१) 

दोरी असते म्हणून भुजंग भासतो, जळ असते 
म्हणून तरंगाचा भास होतो, सूर्य आहे म्हणून मृगजळ 
प्रत्यक्ष वाहताना दिसते. (२) 

मनातील कल्पनेमुळे स्वप्न दिसते, शिंपला असतो, 
म्हणून रुपे भासते, जल असते म्हणून क्षणभर त्यात बर्फ 
अथबा गारा दिसून येतात. (३) 

मातीमुळे भिंत भासते, समुद्रामुळे लहरींचा भास 
होतो, डोळ्यांतील बाहुल्यांमुळे दृश्य दिसू लागते.(४) 

सोन्यामुळे अलंकार भासतात, तंतूंच्यामुळे वस्त्राचा 
भास होतो आणि कासवामुळे त्याचे हातपाय हे नवीन निर्माण 
झाल्यासारखे भासतात. तूप असते तेच घट्ट झाल्यासारखे दिसते, 
खाडीतील समुद्राच्या पाण्यामुळे मीठ झाल्यासारखे भासते 
आणि बिंबामुळे प्रतिबिंब बिंबून द्वैत भासते. (५-६) 

पृथ्वीतूनच झाड होते, झाडामुळेच छायेचा भास 
होतो, धातू-धातू एकरूपच असतात पण त्यांच्या विविध 
रंगांमुळे त्यांना कमी-अधिक महत्त्व दिले जाते. (७) 

असो. आता हे दृष्टान्त देणे पुरे झाले. अद्वैताच्या 
ठिकाणी दैत कसे असणार? पण द्वैताचा आश्रय 
घेतल्यावाचून अद्वैतासंबंधी बोलताच येत नाही. (८) 

आपल्याला जे हे विविध भास होत असतात, 
त्यांच्यामुळे दृश्य विश्वच हा भास कसा आहे, याची 
आपल्याला कल्पना येऊ शकते. या दृश्य सृष्टीचा शोध 
घेऊ लागले की अदृश्य अशा आत्मवस्तूची प्राप्ती होते. 
खरे तर जे अदृश्य आहे त्याला दृश्य वस्तूची उपमाच 
देता येत नाही म्हणून ते खरेतर निरुपमच आहे. (९) 

कल्पनेशिवाय विचार करता येत नाही. दृश्यच 
नसेल तर त्याबद्दलचा दृष्टान्त देता येत नाही आणि मुळात 
द्वैत नसताना हे द्वैत आले कोठून ? (१०) 

(खरोखर याचे उत्तर देणे अवघड आहे. ) भगवंताची 
करणी फार विचित्र आहे. तिचे वर्णन म्हणजे सहस्त्र मुखे 
असलेला शेषही करू शकत नाही. त्या भगवंतानेच 
अनंत ब्रह्मांडांची निर्मिती केली आहे. (११) 

परमात्मा परमेश्वर जो या सर्व सृष्टीचा कर्ता असून 
ईश्वर म्हणून ज्यास म्हणतात, त्याच्यापासून हा अनंत 
ब्रह्मांडाचा विस्तार झाला आहे. (१२) 


दासबोध दशक ८ : 


ऐसीं अनंत नामें धरी । अनंत शक्‍ती निर्माण करी । 
तोचि जाणावा चतुरीं । मूळपुरुष ॥१३॥ 


त्या मूळपुरुषाची वोळखण । ते मूळमायाचि आपण । 
सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेचि आलें ॥ १४॥ 


श्लोक 
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु: 


हें उघड बोलतां नये । मोडो पाहातो उपाये। 


प्रकृतिरुच्यते । 





येरबीं हें पाहातां काये । साच आहे ॥ १५॥ 
देवापासून सकळ जालें ॥ हें सर्वांस मानलें। 
परी त्या देवास बोळखिलें । पाहिजे कीं ॥१६॥ 


सिद्धांचे जें निरूपण । तें साधकांस न मने जाण। 
पक्व नाहीं अंत:कर्ण । म्हणोनियां ॥ १७॥ 


अविद्यागुणें बोलिजे जीव । मायागुणें बोलिजे शिव। 
मूळमायागुणें देव। बोलिजे तो ॥१८॥ 


म्हणौनि कारण मूळमाया । अनंत शक्‍ती धरावया। 
तेथीचा अर्थ जाणावया । अनुभवी पाहिजे ॥ १९॥ 


मूळमाया तोचि मूळपुरुष । तोचि सर्वांचा ईश। 
अनंतनामी जगदीश । तयासीचि बोलिजे॥ २०॥ 


अवघी माया विस्तारली । परी हे निशेष नाथिली। 
ऐसिया वचनाची खोली । विरुळा जाणे ॥२१॥ 


ऐसें अनुर्बाच्य बोलिजे । परी हें स्वानुभवें जाणिजे । 
संतसंगेंबिण नुमजे । कांहीं केल्या ॥२२॥ 


माया तोचि मूळपुरुष । साधकां न मने हें निशेष। 
परी अनंतनामी जगदीश । कोणास म्हणावें ॥२३॥ 


नामरूप माये ल्मगलें । तरी हें बोलणें नीटचि जालें। 
येथें श्रोतीं अनुमानिलें । कासयासी ॥ २४॥ 


आता असो हे सकळ बोली । मागील आशंका राहिली । 
निरकारीं कैसी जाली । मूळमाया ॥२५॥ 





समास ३ २९५ 


ज्याची अनंत नामे आहेत, जो अनंत शक्तींना निर्माण 
करतो तोच मूळपुरुष म्हणजेच मूळमाया अथवा मायाविशिष्ट 
ईश्वर होय असे चतुर पुरुषांनी जाणून घ्यावे. (१३) 
मूळमाया म्हणजेच हा मूळपुरुष असून सर्व कर्तृत्व 
त्याच्या ठायीच निर्माण झाले आहे. (१४) 
अर्थ-कार्य, कारण आणि कर्तृत्व यांचा हेतू 
मूळ प्रकृतीच आहे. 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, खरे पाहिले तर हे सर्व 
काही सत्य आहे का? परंतु हे उघड बोलता येत नाही. 
कारण असे बोलल्यामुळे सर्व साधनांचे खंडन केल्यासारखे 
होऊन उपायाऐवजी अपायच होईल. (१५) 
देवापासून हे सर्व झाले, हे मत सर्वांना मान्य आहे. 
पण तरी तो देव कोणता, हे ओळखता तरी यायलाच 
पाहिजे की! (१६) 
सिद्धांचे स्वानुभवाने केलेले ब्रह्मनिरूपण साधकांचे 
अंत:करण पक्व नसल्याने त्यांना मानवत नाही.(१७) 
अविद्या उपाधियुक्‍्त जो असतो, त्याला जीव असे 
म्हणतात. मायेच्या उपाधीने युक्त असतो, तो शिव 
म्हणून ओळखला जातो आणि मूळ प्रकृतीने युक्त जो 
असतो, त्यालाच परमात्मा म्हटले जाते. (१८) 
म्हणून विश्वामध्ये अनंत शक्तींची धारणा 
मूळमायेमुळेच होत असते. पण यातील अर्थ फक्त 
अनुभवी पुरुषच जाणू शकतो. (१९) 
स्फुरणरूप मूळमाया तिलाच मूळपुरुष, ईश्वर, 
सर्वेश, जगदीश इत्यादी अनंत नामे दिली जातात.(२०) 
याप्रमाणे हा सर्व मायेचाच विस्तार आहे, पण ही 
पूर्णपणे मिथ्याच आहे. हे जे विधान केले आहे यातील 
सखोल अर्थ एखादाच जाणतो. (२१) 
हे शब्दांत न सांगता येण्यासारखे सांगितले जात 
आहे खरे; पण हे स्वानुभवाने जाणता येते. पण 
संतसमागमाशिवाय हे काही केल्या उमजत नाही.(२२) 
मूळ माया तोच मूळपुरुष असे सांगितले, तरी ते 
साधकाला पूर्णपणे मान्य होत नाही. त्याला असे वाटते 
की, मग अनंत नामे असलेला जगदीश कोणाला 
म्हणायचे ? (२३) 
परब्रह्म हे नामरूपातीत असते. नामरूपे ही सर्व 
मायेमुळेच उत्पन्न झाली आहेत. म्हणून अनंतनामे असलेला 
जगदीश म्हणजेच माया हे म्हणणे योग्यच झाले. येथे 
श्रोत्यांनी शंका घेण्यास खरे तर वावच नाही. (२४) 
असो. आताहेसर्व बोलणे राहूदे. मागील शंका' निराकारी 
मूळ माया कशी झाली ?' ही तशीच राहिली आहे. (२५) 


२९६ दशक ८ : 


दृष्टींबंधन मिथ्या सकळ । परी तो कैसा जाला खेळ। 
हेंचि आतां अवघें निवळ । करून दाऊ ॥ २६॥ 


आकाश असतां निश्वळ । मधें वायो जाल चंचळ। 


तैसी जाणावी केवळ । मूळमाया ॥२७॥ 
रूप वायोचें जालें । तेणें आकाश भंगलें। 
ऐसें हें सत्य मानलें । नवचे किं कदा ॥२८॥ 


तैसी मूळमाया जाली । आणी निर्गुणता संचली। 


येणें दृष्टांते तुटली । मागील आशंका ॥ २९॥ 
वायु नव्हता पुरातन । तैसी मूळमाया जाण। 
साच म्हणतां पुन्हां लीन । होतसे ॥३०॥ 
वायो रूपें कैसा आहे। तैसी मूळमाया पाहें। 
भासे परी तें न लाहे। रूप तयेचें ॥३१॥ 


वायो सत्य म्हणों जातां । परी तो न ये दाखवितां। 
तयाकडे पाहों जातां । धुळीच दिसे ॥३२॥ 


तैसी मूळमाया भासे । भासे परी ते न दिसे। 
पुढें विस्तारळी असे । माया अविद्या ॥३३॥ 


जैसें वायोचेनि योगें । दृश्य उडे गगनमार्गे। 


मूळमायेच्या  संयोगें । तैसे जग ॥ ३४॥ 
गगनीं अभाळ नाधिलें । अकस्मात  उद्धवलें। 
मायेचेनि गुणें जालें । तैसे जग ॥ ३५॥ 


नाथिलेंचि गगन नव्हतें । अकस्मात आलें तेथें। 
तैसें दृश्य जालें येथें । तैसियापरी ॥३६॥ 


परी त्या अभाळाकरितां । गगनाची गेली निश्वळता। 
वाटे परी ते तत्वतां । तेसीच आहे. ॥ ३७॥ 


तैसें मायेकरितां निर्गुण । वाटे जालें सगुण। 
परी तें पाहतां संपूर्ण । जैसे तैसें ॥३८॥ 


आभाळ आलें आणि गेलें। तरी गगन तें संचलें। 
तैसें गुणा नाहीं आलें । निर्गुण ब्रह्म ॥ ३९॥ 





समास ३ दासबोध 
त्या शंकेचे आता निरसन करतात की, नजरबंदीचा 

खेळ करतात, त्यावेळी ज्या वस्तू निर्माण करतात त्या 
सर्व मिथ्याच असतात. तसेच हे दृश्य जग म्हणजे 
नजरबंदीचा खेळच असून तो कसा खेळला जातो हेच 
आता स्पष्ट करून दाखवू या. (२६) 
आकाश निश्चल असताना तेथे एकाएकी चंचल वायू 

उत्पन्न होतो. तशी निश्चल परब्रह्माच्या ठिकाणी अकस्मात 
स्फुरणरूप मूळमाया उत्पन्न झाली असे जाणावे. (२७) 
वायू निर्माण झाला म्हणून आकाश भंगले गेले. 

हे कधीही सत्य मानता येत नाही. (२८) 
त्याप्रमाणे मूळ माया झाली आणि तरी निर्गुणता 
तशीच राहिली हे कसे झाले हे वरील दृष्टान्ताने कळले. 
त्यामुळे मागील शंका फिटली. (२९) 
वायू ज्याप्रमाणे पूर्वी आकाशांत नव्हता, त्याचप्रमाणे 

मूळ माया आहे असे जाणावे. तिला सत्यही म्हणता येत 
नाही. कारण ती पुन्हा परब्रह्मात लीन होते. (३०) 
वायूचे रूप जसे आहे तशीच मूळमाया आहे असे 
जाणावे. ती भासते तर खरी; पण प्रत्यक्ष तिचे रूप 
दाखविता येत नाही. (३१) 
बायूला सत्य म्हणायला जावे तर तो दाखवता येत 

नाही. त्याला पाहायचा प्रयत्न करू लागले तर धूळच 
दिसते. (३२) 
त्याप्रमाणेच मूळमाया भासते, जाणवते पण दिसत 

नाही. तिच्यातूनच पुढे अविद्या माया विस्तार पावते.(३३) 
वायूच्या योगे ज्याप्रमाणे ढग (धूळ) वगैरे 
आकाशमार्गाने उडू लागतात असे दिसून येते, तसेच 
मूळमायेच्या योगाने ही दृश्य सृष्टी दिसू लागते. (३४) 
पूर्वी आकाशात आभाळ नव्हते. नंतर अकस्मात 
उद्‌भवले, तसे मायेच्यामुळे निश्चल परब्रह्माच्या ठिकाणी 
जग भासू लागले. (२३५) 
गगनात पूर्वीपासून आभाळ नव्हते व नंतरही राहणार 

नाही म्हणजेच ते नित्य नसल्याने मिथ्या होय. तसेच पस्त्नह्माच्या 
ठिकाणी हे दुश्य जग दिसते असे जाणावे. (३६) 
त्या ढगांच्या येण्याजाण्यामुळे आकाशाची गगानाची 
निश्चवलता गेली असे वाटते, परंतु तत्त्वत: ती तशीच 
असते. (३७) 
त्याप्रमाणे मायेच्या योगाने निर्गुण सगुण झाले असे वाटते 

'पण वास्तविक पाहता ते संपूर्ण जसेच्या तसेच असते.( ३८) 
ढग आले आणि गेले तरी आकाश जसे पूर्वी होते 
तसेच असते, तसेच निर्गुण ब्रह्म कधी सगुण होत नाही. 
ते जसेच्या तसेच संपूर्ण असते. (३९) 


दासबोध दशक ८ : 


नभ माथां लागलें दिसे । परी तें जैसें तैसें असे। 
तैसें जाणावें विश्वासें । निर्गुण ब्रह्म ॥४०॥ 


ऊर्ध पाहाता आकाश । निळिमा दिसे सावकास । 
परी तो जाणिजे मिथ्या भास । भासलासे ॥४१॥ 


आकाश पाल्थें घातलें । चहूंकडे आटोपलें। 
वाटे विश्वास कोंडिलें । परी तें मोकळेंचि असे॥ ४२॥ 


पर्वती निळा रंग दिसे । परी तो तया लागला नसे। 
अल्प जाणावें तैसें । निर्गुण ब्रह्म ॥४३॥ 


र्थ धावतां पृथ्वी चंचळ । वाटे परी ते असे निश्चळ। 
तैसें परब्रह्म केवळ| निर्गुण जाणावें ॥ ४४॥ 


अभाळाकरितां मयंक । बाटे धावतो निशंक। 
परी तें अबघें माईक । अभाळ चळे ॥ ४५॥ 


झळे अथवा अग्निज्वाळ । तेणें कंपित दिसे अंत्राळ। 
वाटे परी तें निश्चवळ। जैसे तैसें ॥४६॥ 


तैसें स्वरूप हें संचलें । असतां वाटे गुणा आलें। 
ऐसें कल्पनेसि गमलें। परी तें मिथ्या ॥ ४७॥ 


दृष्टिंबंधनाचा खेळ । तैसी माया हे चंचळ| 
वस्तु शाश्वत निश्चलळ। जैसी तैसी ॥ ४८॥ 


ऐसी वस्तु निरावेव । माया दाखवी अबेब। 
ईचा ऐसाच स्वभाव । नाथिलीच हे. ॥४९॥ 


माया पाहाता मुळींच नसे । परी हे साचाऐसी भासे। 
उद्भधे आणि निर्से। अभाळ जैसें ॥५०॥ 


ऐसी माया उद्भवली । वस्तु निर्गुण संचली। 
अहं ऐसी स्फूर्ति जाली । तेचि माया ॥५१॥ 





समास ३ २९७ 

दुरून पाहिले की आकाश अगदी डोंगरमाथ्याला 
भिडले आहे असे दिसते, पण वास्तविक ते जसेच्या 
तसेच असते, त्याप्रमाणेच निर्गुण ब्रह्म जसेच्या तसेच 
असते हे जाणून घ्यावे. (४०) 

वर आकाशाकडे पाहिले की आकाश निळे आहे असे 
दिसते परंतु तो वास्तविक मिथ्याभासच भासत असतो. (४१) 

आकाशाकडे पाहिले की असे वाटते को त्यांनी 
चारी बाजूंनी जणू जगाला आवळून धरले आहे, विश्वाला 
कोंडले असून त्यावर पालथे घातलेल्या आच्छादनासारखे 
ते भासते; पण वास्तविक तो भासच असतो. ते जसेच्या 
तसे मोकळेच असते. (४२) 

दुरून पर्वतांकडे पाहिले की, ते निळ्या रंगाचे 
दिसतात पण जवळ गेले की तसे दिसत नाहीत. निळा 
रंग त्यांना लागलेलाच नसतो. तसेच निर्गुण ब्रह्म मायेपासून 
अलिप्तच असते, हे जाणून घ्यावे. (४३) 

रथ धावत असता त्यात बसणाऱ्या माणसाला पृथ्वीच 
धावते आहे, ती चंचल आहे असे वाटते परंतु ती निश्चवलच 
असते. तसे निर्गुण परब्रह्म हे निश्चल असते, हे जाणावे.(४४) 

आकाशात चंद्र उगवलेला असताना ढग आले तर 
त्या ढगांच्यामुळे निःशंकपणे असे वाटते को चंद्रच 
धावतो आहे पण ते दृश्य मायिक असते म्हणजे तो 
केवळ भास असतो. (४५) 

अग्नीच्या झळीने अथवा अग्नीच्या ज्वाळेमुळे 
अग्नीच्या वरील वातावरण कंपित झाल्यासारखे दिसते. 
पण वास्तविक ते जसेच्या तसे निश्वलच असते.(४६) 

तसेच ब्रह्मस्वरूप हे सर्वत्र कोंदटलेले असताना 
निश्चल असताना ते सगुण झाले आहे, असे कल्पनेला 
वाटते. पण ते वाटणे मिथ्या होय. (४७) 

नजरबंदीच्या खेळाप्रमाणे माया ही चंचल आहे. 
नजरबंदीच्या खेळात जसे क्षणोक्षणी बदल होताना 
दिसतात पण तो भास असतो तशी वस्तू म्हणजे परब्रह्म 
हे शाश्वत व निश्चल असून, जसेच्या तसेच असते. त्यात 
कधी बदल, परिवर्तन होत नाही. (४८) 

तसेच परब्रह्म निरययव असून मायेमुळे सावयव 
भासते. “जे नाही ते दाखवणे' हा तर मायेचा स्वभावच 
आहे. म्हणूनच ती मिथ्या आहे. (४९) 

वास्तविक मायेला अस्तित्वच नाही तरी ती 
खऱ्यासारखी भासते. आकाशात ढग येतात व जातात 
त्याप्रमाणे ती उत्पन्न होते आणि नाश पावते. (५०) 

याप्रमाणे माया उत्पन्न झाली. परब्रह्म वस्तू जशीच्या 
तशी निर्गुणच संचलेली आहे. बहु स्याम्‌ असे जे स्फुरण 
तीच माया होय. (५१) 


२९८ दशक ८ : 


गुणमायेचे पवाडे । निर्गुणीं हें काहींच न घडे। 
परी हें घडे आणी मोडे । सस्वरूपीं ॥५२॥ 


जैसी दृष्टी तरळली । तेणें सेनाच भासली । 
पाहातां आकाशींच जाली । परी ते मिथ्या ॥५३॥ 


मिथ्या मायेचा खेळ। उद्धव बोलिला सकळ| 
नाना तत्वांचा पाल्हाळ । सांडूनिया ॥५४॥ 


तत्वें मुळींच आहेती । बोंकार वायोची गती। 
तेथीचा अर्थ जाणती । दक्ष ज्ञानी ॥५५॥ 


मूळमायेचें चळण । तेंचि बायोचें लक्षण| 
सूक्ष्म तत्त्वें तेंचि जाण । जडत्वा पावलीं ॥ ५६॥ 


ऐसीं पंचमाहांभूतें । पूवी होतीं अवेव्तें। 
पुढें जालीं वेक्तें। सृष्टिचनेसी  ॥ ५७॥ 
मूळपायेचें लक्षण । तेंचि पंचभूतिक जाण। 


त्याची पाहें बोळखण । सूक्ष्म दृष्टी ॥५८॥ 


आकाश वबायोबिण । इछ्याशब्द करी कोण। 
इच्छाशक्ति तेचि जाण । तेजस्वरूप ॥५९॥ 
मृदपण तेंचि जळ जडत्व पृथ्वी केवळ| 
ऐसी मूळमाया सकळ । पंचभूतिक जाणावी ॥ ६०॥ 
येक 
सर्व 
पुढें 
ऐसी 
मूळमाया पाहातां मुळीं । अथवा अविद्या भूमंडळीं । 
स्वर्ग मृत्य पाताळी । पांचचि भूते. ॥६३॥ 


येक भूतांपोटीं । पंचभूतांची राहाटी । 
कळे सूक्ष्मदृष्टी । घाळून पाहातां ॥६१॥ 


जडत्वास आलीं । तरी असती कालवली। 
माया विस्तारली । पंचभूतिक ॥६२॥ 


श्लोक 


स्वर्ग मृत्यौ पाताले वा यत्किंचित्सचराचरं। 
सर्व पंचभूतकं गम षष्ठं किंचिन्न दृश्यते॥ 


सत्य स्वरूप आदिअंतीं । मध्यें पंचभूते वर्तती। 
पंचभूतिक जाणिजे श्रोतीं । मूळमाया ॥६४॥ 





समास ३ दासबोध 
सर्व दृश्य विश्व हे गुणमय मायेचे लाघव असते. 
निर्गुणाच्या ठिकाणी काहीच घडत नाही, पण ब्रह्माच्या 
स्वस्वरूपाच्या आधारावर ही उद्‌भव व लयरूपी घडामोड 
होत असते. (५२) 
दृष्टी भांबावली म्हणजे आकाशात ढगांचे खरे 
नसलेले आकार, सेना वगैरे भासू लागतात, पण ते 
मिथ्याच असतात. (५३) 
पाल्हाळ लावून तत्त्वांचे वर्णन न करताच मिथ्या मायेच्या 
उद्‌भवाचा खेळ कसा चालतो ते सर्व सांगितले आहे.(५४) 
मूळ मायेतच तत्त्वें आहेत. प्रथमचे चंचलत्वब हाच 
ओंकार आहे. यातील अर्थ अथवा अभिप्राय चतुर, 
सावध, ज्ञानी लोकच जाणतात. (५५) 
मूळ मायेची जी हालचाल तेच वायूचे लक्षण होय. 
प्रथम अत्यंत सूक्ष्म रूपात असलेली तत्त्वेंच जडत्व 
पावतात, म्हणजे स्थूल रूपात प्रगट होतात. (५६) 
अशी ही पंचमहाभूते प्रथम अव्यक्त दशेत असतात. 
सृष्टीची रचना होते, त्यावेळी ती व्यक्‍त होतात. (५७) 
पांचभौतिक दृश्यसृष्टी हे मूळमायेचे लक्षण आहे. 
सूक्ष्म दृष्टीने त्याची ओळख करून घ्यावी. (५८) 
आकाशात जसा वायूच्या हालचालीशिवाय आवाज 
होत नाही. त्याचप्रमाणे निश्चल स्वरूपात या चंचलत्वाशिवाय 
इच्छा-स्फूर्ती होणे शक्‍य नाही. ती इच्छाशक्ती म्हणजेच 
तेज हे तत्त्व होय. (५९) 
मृदुपण हेच जलतत्त्व असून जडत्व हे पृथ्बीतत्त्व 
आहे. याप्रमाणे सर्व पंचमहाभूते ही मूळमाया जाणावी 
अथवा याप्रमाणे मूळमाया ही पांचभौतिक आहे.(६०) 
'एका एका पंचमहाभूताच्या पोयत पंचमहाभूतांचे अस्तित्व 
असते. सूक्ष्म दृष्टीने विचार केला, को हे सर्व कळते.(६१) 
पुढे ती व्यक्‍त झाली, स्थूल रूपात प्रगटली तरी एकमेकांत 
'कालवलेली असतात. (त्यांचे मिश्रण झालेले असते. ) याप्रकारे 
पंचमहाभूतांच्या रूपाने माया विस्तार पावली. (६२) 
मूळ मायेची सर्व प्रथमची अव्यक्‍तस्थिती असो किंवा 
सर्व भूमंडळात विस्तार पावलेली अविद्या असो किंवा 
स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ हे तीनही लोक असोत, सर्वत्र या 
पंचमहाभूतांचाच विस्तार आहे हे दिसून येते. (६३) 
अर्थ-हे रामा! स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ किंवा जे 
थोडे सचराचर आहे ते सर्व पांचमहाभूतांनी भरलेले आहे. 
याशिवाय सहावे असे काहीही नाही. 
आदी-अंती परब्रह्म स्वरूप हेच सत्य आहे. मध्ये 
पंचमहाभूते कार्यान्वित होतात. मूळमाया ही पांचभौतिकच 
आहे हे श्रोत्यांनी जाणून घ्यावे. (६४) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास ४ २९९ 





येथें उठिळी आशंका । सावध होऊन ऐका! 


येथे शंका उत्पन्न झाली ती सावध होऊन ऐका. एका 


पंचभूते जालीं येका । तमोगुणापासुनी ॥ ६५॥ तमोगुणापासून पंचमहाभूते झाली असे म्हणतात. (६५) 


मूळमाया 
ऐसी आशंका हे श्रोतीं । घेतली मागां ॥ ६६॥ 


ऐसें श्रोतीं आक्षेपिलें। संशयास उभें केलें। 
याचें उत्तर 


गुणापरती । तेथें भूतें कैंची होती। 


मूळमाया तर गुणावेगळी, गुणातीत आहे मग तेथे 
पंचमहाभूते कशी होतील ? अशी शंका मागून श्रोत्यांनी 
घेतली. (६६) 


असा आक्षेप घेऊन श्रोत्यांनी संशय व्यक्‍त केला 


दिधलें । पुढिळे समासी ॥ ६७॥ | आहे त्याचे उत्तर पुढील समासांत दिले जाईल. (६७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्ममाशंकानाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक ८ : 


[_] (_] 
समास ४ 


सूक्ष्मपंचभूते 


॥ श्रीराम ॥ 


मागील आशंकेचें मूळ । आतां होईल प्रांजळ। 
वृत्ति करावी निवळ । निमिष्य येक ॥१॥ 


ब्रह्मी मूळमाया जाली । तिच्या पोटा माया आली । 
मग ते गुणा प्रसवली । म्हणौनि गुणक्षोभिणी॥ २॥ 


पुढें तिजपासाव कोण । सत्वरजतमोगुण । 
तमोगुणापासून निर्माण । जालीं पंचभूते. ॥३॥ 


ऐसीं भूते उद्भवली । पुढें तत्वें विस्तारली । 
एवं तमोगुणापासून जालीं । पंचमाहांभूतें ॥४॥ 


मूळमाया  गुणापरती । तेथें भूतें केंचीं होतीं । 
ऐसी आशंका हे श्रोतीं ।॥ घेतली मागां ॥५॥ 
आणीक येकयेके भूतीं । पंचभूतें असतीं। 
तेहि आतां कैसी स्थिती । प्रांजळ करू ॥६॥ 
सूक्ष्मदृष्टीचें कौतुक । मूळमाया पंचभूतिक। 
श्रोतीं विमळ विवेक । केला पाहिजे ॥७॥ 


आधीं भूतें तीं जाणावी । रूपें केसी वोळखावीं। 
मग ते शोधून पाहावीं । सूक्ष्मदृष्टी ॥८॥ 





मागील समासात जी शंका श्रोत्यांनी विचारली 
होती, ती आता समूळ नष्ट होईल, अशा प्रकारे 
स्पष्टीकरण केले जाईल. तरी श्रोत्यांनी क्षणभर वृत्ती 
निर्मळ करून ऐकावे. (१) 
परब्नह्माच्या ठिकाणी सर्वप्रथम स्फुरणरूपाने अव्यक्त 
सूक्ष्म अशी मूळमाया उत्पन्न झाली. नंतर तिच्याच पोटी 
जी माया झाली, तिच्यापासून गुण झाले, म्हणून तिला 
गुणक्षोभिणी माया असे म्हणतात. (२) 
तिच्यापासून कोणते गुण झाले, म्हणून म्हणाल तर 
सत्त्वरजतमोगुण उत्पन्न झाले व तमोगुणापासून पंचमहाभूते 
निर्माण झाली. (३) 
याप्रमाणे प्रथम ती सूक्ष्मत्वाने उत्पन्न होऊन नंतर 
सृष्टिरूपाने विस्तारून दृश्य झाली. याप्रमाणे तमोगुणापासूनच 
पंचमहाभूते झाली. (४) 
पूर्वी श्रोत्यांनी शंका विचारली होती की, मूळमाया 
तर गुणापलीकडली आहे, मग तेथे पंचमहाभूते कशी 
झाली ? (५) 
एकेका भूताच्या ठिकाणीही पंचमहाभूते आहेतच. 
ती स्थिती कशी आहे, हेही आता स्पष्ट करू. (६) 
सूक्ष्मरूपाने मूळ मायेत अव्यक्त स्वरूपात पंचभूते 
असतात, हे कळून येईल. मात्र श्रोत्यांनी नीट विवेक 
केला पाहिजे. (७) 
त्यांनी प्रथम पंचभूतांना जाणून घ्यावे, त्यांचे 
रूप ओळखावे आणि मग सूक्ष्मदृष्टीने त्यांचा शोध 
घ्यावा. (८) 


३०० दशक ८ : 


वोळखी नाहीं अंतरीं । ते बोळखावी कोणेपरी। 
म्हणोनि भूतांची वोळखी चतुरीं । नावेक परिसावी ॥९॥ 


जें जें जड आणी कठिण । तें तें पृथ्वीचे लक्षण । 
मृद आणी वोलेपण । तितुकें आप ॥१०॥ 
जें जें उष्ण आणी सतेज । तें तें जाणावें पैं तेज। 
आतां वायोहि सहज । निरोपिजेल ॥११॥ 


चैतन्य आणी चंचळ॥। तो हा वायोचि केवळ। 
सुन्य अवकाश निश्चळ । आकाश जाणावें ॥ १२॥ 
ऐसीं पंचमाहांभूतें । वोळखी धरावी संकेतें। 
आतां येकीं पांच भूतें । सावध ऐका ॥१३॥ 


जें त्रिगुणाहूने पर। त्याचा सूक्ष्म विचार| 
यालागीं अति तत्पर । होऊन ऐका ॥ १४॥ 


सूक्ष्म आकाशीं कैसी पृथ्वी । तेचि आधीं निरोपावी। 
येथें धारणा धरावी । श्रोतेजनीं ॥१५॥ 


आकाश म्हणजे अवकाश सुन्य । सुन्य म्हणिजे तें अज्ञान । 
अज्ञान म्हणिजे जडत्व जाण । तेचि पृथ्वी ॥ १६॥ 


आकाश स्वयें आहे मृद । तेंचि आप स्वतसिद्ध। 
आतां तेज तेंहि विशद । करून दाऊ ॥ १७॥ 





अज्ञाने भासला भास । तोचि तेजाचा प्रकाश। 
आतां वायो सावकाश । साकल्य सांगो ॥१८॥ 


वायु आकाशा नाहीं भेद । आकाशाइतुका असे स्तब्ध । 
तथापी आकाशीं जो निरोध । तोचि वायो ॥१९॥ 


आकाशीं आकाश मिसळलें। हें तों नलगे किं बोलिलें। 
येणें प्रकारे निरोपिलें। आकाश पंचभूत॥ २०॥ 


बायोमध्यें पंचभूतें । तेहि ऐका येकचित्तें। 
बोलिजेती ते समस्तें । येथान्वयें ॥२१॥ 
हळु फूल तरी जड । हळु वारा तरी निबिड 
वायो लागता कडाड । मोडती झाडें ॥२२॥ 


तोलेंवबिण झाड मोडे । ऐसें हें कहींच न घडे। 
तोळ तोचि तये जडे । पृथ्वीचा अंश ॥ २३॥ 


समास ४ दासबोध 
कशी ओळखायची याचे ज्ञान नाही, तरी ती 
ओळखावी तरी कशी ? म्हणून प्रथम चतुर श्रोत्यांनी त्या 
भूतांना कसे ओळखावे हे क्षणभर ऐकून घ्यावे. (९) 
जे जे जड आणि कठीण असते ते पृथ्वीतत्त्वाचे 
लक्षण असते आणि मृदू आणि ओलेपणा जेथे असतो, 
ते जलाचे लक्षण होय. (१०) 
जे जे उष्ण आणि सतेज असते ते ते तेजाचे लक्षण होय. 
आता स्वाभाविकच वायूचे लक्षण सांगितले जाईल.(११) 
चैतन्य आणि चंचलत्व हे वायूचे लक्षण असून शून्य 
आणि निश्चल पोकळी हे आकाशाचे लक्षण जाणावे.(१२) 
याप्रमाणे येथे पंचमहाभूतांची लक्षणे सांगितली. 
त्या संकेतावरून त्यांना ओळखावे. आता प्रत्येक भूतात 
'पाचही भूते कशी आहेत, हे सावध होऊन ऐकावे.(१३) 
जे त्रिगुणांच्याही पलीकडले आहे, त्याचा विचार 
अत्यंत सूक्ष्म आहे, म्हणून अतितत्पर होऊन ऐका.(१४) 
सूक्ष्म आकाशतत्त्वात पृथ्वीतत्त्व कसे आहे, तेच 
आधी स्पष्ट करून सांगितले जाईल. तरी श्रोत्यांनी मन 
एकाग्र करून ऐकावे. (१५) 
आकाश म्हणजे शून्य पोकळी आणि शून्य म्हणजे 
अज्ञान होय. अज्ञान म्हणजेच जडत्व होय आणि तेच 
पृथ्वीतत्त्व आहे. (१६) 
आकाश स्वत: मृदू आहे आणि मृदुता हा पाण्याचा 
गुण आहे म्हणून याप्रमाणे तेथे आप हे तत्त्व आहे. आता 
तेजतत्त्व आकाशात कसे आहे, तेही स्पष्ट करू या.(१७) 
अज्ञानामुळे जो प्रकाश जाणवतो, ते तेजतत्त्व होय. 
तेथे आता वायुतत्त्व कसे आहे, ते नीट सांगतो.(१८) 
वायू आणि आकाश यांत भेद नाही. आकाशाइतकाच 
तो स्तब्ध असतो. तथापि आकाशाच्या ठिकाणी जो 
प्रतिबंध असतो, तो वायू जाणावा. (१९) 
आकाशात आकाशतत्त्व मिसळलेलेच आहे हे 
काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकारे आकाश 
या महाभूतात सर्व पंचमहाभूते कशी आहेत, हे स्पष्ट 
करून सांगितले आहे. (२०) 
आता वायूमध्ये पंचमहाभूते कशी आहेत तेही ऐकावे 
ती अनुक्रमाने सांगितली जातील, ती एकचित्ताने ऐका.(२१) 
फूल हलके असले, तरी त्याला थोडे तरी वजन असते. 
वारा हळुवार वाहात असला तरी वायु-तत्त्व घनदाटच असते. 
वाऱ्याने कडाडू असा आवाज होऊन झाडेमोडून पडतात.(२२) 
वजनाशिवाय झाड मोडले, असे कधीच घडत नाही. 
म्हणजे वायूला वजन आहे. वजन तोल हाच वायूच्या ठिकाणी 
असलेला पृथ्वी तत्त्वाचा अंश होय. (२३) 


दासबोध 


येथें श्रोते आशंका घेती । तेथें कैंची झाडें होतीं। 
झाडें नव्हतीं तरी शक्ती । कठिणरूप आहे ॥ २४॥ 


दशक ८ : 


वन्हीस्फुलिंग  ल्हहान । कांहीं तऱही असे उष्ण। 
तैसें सूक्ष्मी जडपण । सूक्ष्मरूपें ॥ २५॥ 


मृदषपण तेंचि आप।। भास तेजाचें स्वरूप। 
वायो तेथें चंचळरूप । सहजचि आहे ॥ २६॥ 


सकळांस मिळोन आकाश । सहजचि आहे अवकाश। 
पंचभूतांचे अंश । वायोमधें निरोपिले॥ २७॥ 


आतां तेजाचें लक्षण । भासलेंपण तें कठिण। 
तेजी ऐसी वोळखण । पृथ्वीयेची ॥ २८॥ 


भासल्म भास वाटे मृद । तेजीं आप तेंचि प्रसिद्ध । 
तेजी तेज स्वतसिद्ध । सांगणेंचि नलगे ॥ २९॥ 


तेजी वायो ते चंचळ । तेजी आकाश निश्वळ। 
तेजी पंचभूते सकळ । निरोपिलीं ॥३०॥ 


आतां आपाचें लक्षण । आप तेंचि जें मृदपण! 
मृदपण तें कठिण । तेचि पृथ्वी. ॥३१॥ 


आपीं आप सहजचि असे । तेज मृदपणें भासे। 
वायो स्तब्धपणें दिसे । मृदत्वाआंगी  ॥ ३२॥ 


आकाश नलगे सांगावें । तें व्यापकचि स्वभावें । 
आपीं पंचभूतांची नांवें । सूक्ष्म निरोपिलीं ॥ ३३॥ 


आतां पृथ्वीचे लक्षण । कठिण पृथ्वी आपण। 
कठिणत्वीं मृदपण । तेंचि आप ॥ ३४॥ 


कठिणत्वाचा जो भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । 
कठिणत्वी निरोधांश । तोचि वायो ॥ ३५॥ 


आकाश सकळांस व्यापक । हा तो प्रगटचि विवेक! 
आकाशींच कांही येक । भास भासे ॥३६॥ 





समास ४ ३०१ 

येथे श्रोत्यांनी शंका घेतली की येथे सृक्ष्म पंचमहाभूतांचे 
वर्णन चालले असता तेथे झाडे कोठून आली ? (ती तर 
दृश्य सृष्टी व्यक्‍त झाल्यावर उत्पन्न झाली.) यावर वक्ता 
म्हणतो झाडे नव्हती तरी वायूच्या ठिकाणी शक्‍ती तर होतीच 
ना? म्हणून वायूची शक्‍ती हेच त्यातील कठीणपण आहे 
आणि कठीणपणा हे पृथ्वीतत्त्वाचे लक्षण आहे. म्हणजे 
तेथे पृथ्वीचा अंश आहेच. (२४) 

अग्नीची अगदी लहान ठिणगी (स्फुलिंग) असली 
तरी तेथे अगदी किंचित का होईना उष्णता असतेच. तसे 
सूक्ष्म वायूमध्ये सूक्ष्मसरू्पाने जडपणा असतो. (२५) 

वायूमध्ये जो हळुवारपणा असतो ते आपतत्त्व होय 
आणि त्यातील प्रकाश हा तेजाचा गुण आहे. शिवाय जेथे 
वायू तेथे चंचलपणा सहजच असतो. (२६) 

सकल भूतांमध्ये आकाश हे अवकाशरूपाने सहजच 
असते. याप्रमाणे वायूमध्ये पंचमहाभूतांचे अंश कसे 
आहेत ते स्पष्ट केले. (२७) 

आता तेजामध्ये ते कसे आहेत ते सांगतात. प्रकाश 
हे तेजाचे जे लक्षण आहे, त्यांत जडत्व आहेच तेच 
पृथ्वी-तत्त्व होय. (२८) 

जो प्रकाश दिसला तो मृदू वाटतो. ते आपतत्त्व 
तेजाच्या ठिकाणचे समजावे, तेजांत तेज असते, हे तर 
प्रसिद्धच आहे. ते सांगण्याची आवश्यकता नाही.(२९) 

तेजातील चंचलपणा हे वायुतत्त्व आहे तर निश्वलपणा 
हे आकाशतत्त्व आहे. याप्रमाणे तेजात पंचमहाभूते कशी 
आहेत, हे स्पष्ट केले आहे. (३०) 

आप म्हणजे पाणी. आपतत्त्व तेच मृदुपण होय. 
हलके पाणी आणि जड पाणी असे आपण म्हणतो. जड 
पाण्यातील जडत्व हेच पृथ्वीतत्त्व आहे. आपांत आपतत्त्व 
सहजच असते. तेज हे मूदुपणाने भासते. वायू हा मृदुत्वाच्या 
अंगी स्तब्धपणे दिसतो आणि आकाश-तत्त्व त्याच्या व्यापक 
स्वभावामुळे मुद्दाम वर्णन करून सांगण्याची आवश्यकता 
नाही. याप्रमाणे आपाच्या ठिकाणी महाभूते कशी आहेत हे 
स्पष्ट करून सांगितले. (३१-३३) 

आता पृथ्वीतत्त्वात ती कशी आहेत ते पाहू. 
कठीणपणा हा तर पृथ्वीतत्त्वाचा गुण आहे. त्या कठीणपणात 
मृदुता हे आप-तत्त्व होय. कठीणपणाचा जो भास, तो 
तेजाचा प्रकाश म्हणजे गुण होय. कठीणपणाच्या ठिकाणी 
जो प्रतिबंध तो वायू होय. (३४-३५) 

आकाशतत्त्व तर सगळ्यांत व्यापून आहे, हा 
विचार तर प्रगटच आहे. आकाशाच्या ठिकाणी कुठलाही 
भास भासत असतो. (३६) 


३०२ 
आकाश तोडितां तुटेना । आकाश फोडितां फुटेना । 
आकाश परतें होयेना । तिळमात्र ॥ ३७॥ 


असो आतां पृथ्वीअंत । दाविल् भूतांचा संकेत । 
येक भूती पंचभूत । तेंहि निरोपिलें ॥३८॥ 
परी हें आहाच पाहातां नातुडे । बळेंचि पोटीं संदेह पडे । 
भ्रांतिरूपें अहंता चढे । अकस्मात ॥३९॥ 


सूक्ष्मदृष्टीनें पाहातां । वायोचि बाटे तत्वतां । 
सूक्ष्म वायो शोधूं जातां । पंचभूते दिसती ॥ ४०॥ 
एवं पंचभूतिक पवन । तेचि मूळमाया जाण। 
माया आणी सूक्ष्म त्रिगुण । तेहि पंचभूतिक ॥ ४१॥ 


भूतें गुण मेळविजे। त्यासी अष्टधा बोलिजे। 
पंचभूतिक जाणिजे । अष्टधा प्रकृती ॥४२॥ 
शोधून पाहिल्याबीण । संदेह धरणें मूर्खपण। 
याची पाहावी बोळखण । सूक्ष्मदृष्टी ॥ ४३॥ 
गुणापासुनी भूतें । पावली पष्ट दशेतें। 
जडत्वा येऊन समस्तें । तत्वें जालीं ॥ ४४॥ 


पुढें तत्वविवंचना । पिंडब्रह्मांड तत्वरचना । 
बोलिली असे ते जना । प्रगटचि आहे ॥ ४५॥ 


हा भूतकर्दम बोलिला । सूक्ष्म संकेतें दाविला । 
ब्रह्मयोळ उभारला । तत्पूर्वी ॥४६॥ 
याब्रह्मांडापेलिकडिलगोष्टी । जै जाली नव्हती सृष्टी । 
मूळमाया सूक्ष्मदृष्टी । वोळखावी ॥ ४७॥ 
सप्तकंचुक प्रचंड । जालें नव्हतें ब्रह्मांड। 
मायेअविद्येचें बंड । ऐलिकडे ॥ ४८॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । हा ऐलिकडिल विचार। 
पृथ्वी मेरु सप्त सागर । ऐलिकडे ॥ ४९॥ 
नाना लोक नाना स्थानें । चंद्र सूर्य तारांगणे । 
सप्त द्वीपे चौदा भुवनें । ऐलिकडे ॥५०॥ 


शेष कूर्म सप्त पाताळ । येकविस स्वर्ग अष्ट दिग्पाळ। 
तेतिस कोटी देव सकळ । ऐलिकडे ॥५१॥ 


दशक ८ : 








समास ४ दासबोध 
आकाशाला तोडावे म्हटले तर तुटत नाही, फोडावे 
म्हटले तर ते फुटत नाही. त्याला बाजूला सारावे म्हटले 
तर ते तिळमात्र सरकत नाही. (३७) 
असो. याप्रमाणे पृथ्वीपर्यंत सर्व भूतांचे संकेताने 
वर्णन केले. तसेच एकेका भूतात पंचमहाभूते कशी 
आहेत, याचेही निरूपण केले. (३८) 
पण वखर पाहिले असता हे कळत नाही आणि 
त्यामुळे बळेच मनात संशय उत्पन्न होतो आणि त्यामुळे 
भ्रांती उत्पन्न होऊन अहंकार एकाएकी वाढतो. (३९) 
सूक्ष्म दृष्टीने विचार केला कौ सर्व सूक्ष्म वायूचा 
खेळ आहे असे वाटते. पण सूक्ष्म वायूचा शोध घेऊ 
लागले कौ, पंचमहाभूते दिसून येतात. (४०) 
थोडक्यात पंचमहाभूतांसह वायू म्हणजेच मूळमाया 
होय. माया आणि सूक्ष्म त्रिगुण तेही पंचभौतिकच आहेत.(४१) 
पंचमहाभूतांत त्रिगुण मिळविले म्हणजे त्यांना अष्टधा 
म्हणतात. म्हणून अष्टधा प्रकृती ही पांचभौतिकच आहे.(४२) 
कुठल्याही गोष्टीचा शोध न घेता संदेह धरणे हा 
मूर्खपणा आहे. सूक्ष्म दृष्टीने विचार करून सर्वांची 
माहिती करून घ्यावी. (४३) 
मूळमायेच्या ठिकाणी सूक्ष्म रूपात असलेली 
पंचमहाभूते त्रिगुणांमुळे स्पष्ट दशेला येतात. जडत्वास 
येऊन समस्त तत्त्वें प्रगट होतात. (४४) 
यानंतर जी तत्त्वविवंचना, पिंड ब्रह्मांडातील तत्त्वरचना 
वगैरे सांगितली जाते, ती लोकांना माहीतच आहे.(४५) 
याप्रमाणे पंचमहाभूतांचे मिश्रण कसे झाले हे 
बुद्धिगम्य तर्काने दाखविले आहे. हे सर्व वर्णन ब्रह्मांडाची 
रचना होण्यापूर्वीचे आहे. (४६) 
या सर्व गोष्टी, ब्रह्मांडाच्या रचनेच्या पूर्वी जेव्हा 
दृश्य सृष्टी झाली नव्हती, तेव्हाच्या आहेत. सूक्ष्म दृष्टीने 
विचार करून मूळमायेचे स्वरूप जाणून घ्यावे. (४७) 
पंचमहाभूते, अहंकार आणि महत्‌ तत्त्व ही ब्रह्मांडाची 
आवरणे आहेत असे मानतात. या सप्त आवरणांसह असलेल्या 
प्रचंड ब्रह्मांडाची रचना, तसेच माया व अविद्या माया यांचे 
कार्य या सर्व गोष्टी अलीकडील आहेत. (४८) 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वरतसेच पृथ्वी, मेरुपर्वत, सप्तसागर 
यांची रचना वगैरे सर्व अलीकडील गोष्टी आहेत. (४९) 
अनेक लोक, अनेक स्थाने, चंद्र, सूर्य, तारांगणे, सात 
द्वीपे, चौदा भुवने या सर्वांची उत्पत्ती अलीकडील आहे. (५०) 
शेष, कूर्म, सप्त पाताळ, एकवीस स्वर्ग, अष्टदिग्पाल, 
तेहतीस कोटी देव हे सर्व अलीकडील आहे. (५१) 


दासबोध दशक ८ : 


बारा आदित्य अक्रा रुद्र । नव नाग सप्त क्रषेश्वर 
नाना देवांचे अवतार | ऐलिकडे ॥५२॥ 
मेध मनु चक्रवती । नाना जीवांची उत्पत्ती। 
आतां असो सांगों किती । विस्तार हा ॥५३॥ 
सकळ विस्ताराचे मूळ। ते मूळमायाच केवळ। 
मागां निरोपिली सकळ । पंचभूतिक ॥५४॥ 
सूक्ष्मभूते|ं जे बोलिली । तेचि पुढें जडत्वा आलीं । 
ते सकळहि बोलिली । पुढिलळे समासी ॥५५॥ 
पंचभूते पृथकाकारें। पुढें निरोपिलीं विस्तारें। 
बोळखीकारणें अत्यादरें । श्रोतीं श्रवण करावीं ॥ ५६॥ 
पंचभूतिक  ब्रह्मगोळ। जेणें कळे हा प्रांजळ। 
दृष्य सांडून केवळ। वस्तुच पाविजे ॥५७॥ 
माहाद्वार बोल्ांडावें ।॥ मग देवदर्शन घ्यावें । 
तैसें दृश्य हें सांडावें। जाणोनियां | ॥ ५८॥ 


म्हणोनि दृश्याचा पोटीं । आहे पंचभूतांची दाटी। 
येकपणें पडिली मिठी । दृश्य पंचभूतां ॥५९॥ 


एवं पंचभूतांचेंचि दृश्य । सृष्टी रचली सावकास । 
श्रोतीं करून अवकाश । श्रवण करावें ॥६०॥ 





समास ५ ३०३ 
बारा आदित्य, अकरा रुद्र, नवनाग, सपर्षी, नाना 
देवांचे अवतार या सर्व गोष्टी अलीकडील आहेत. (५२) 
मेघ, मनू, चक्रवर्ती राजे, व इतर नाना जीवांची 
उत्पत्ती असा हा विस्तार किती म्हणून सांगावा ? म्हणून 
आता हे सांगणे पुरे. (५३) 
या सर्व विस्ताराचे मूळ केवळ मूळमायाच आहे. 
ती मूळमाया पंचभौतिक कशी आहे, याचे सविस्तर 
वर्णन मागे केले आहे. (५४) 
प्रथम ज्या सूक्ष्म पंच भूतांचे वर्णन केले आहे, 
तीच पुढे जडत्वास कशी आली, ते सर्व वर्णन पुढील 
समासात सांगितले जाईल. (५५) 
पंचमहाभूतांपैकी प्रत्येकाचे स्वतंत्र, सविस्तर वर्णन 
पुढे केले आहे. त्याची ओळख पटावी, म्हणून श्रोत्यांनी 
अत्यंत आदराने ते श्रवण करवे. (५६) 
हा ब्रह्मांडगोल पंचभौतिक कसा आहे हे स्पष्टपणे 
कळले म्हणजे दृश्य सृष्टीची आसक्ती सुटून आत्मवस्तूची 
प्राप्ती होईल. (५७) 
प्रथम महाद्वार ओलांडावे तेव्हा देवदर्शन होते. त्याप्रमाणे 
ह्या दृश्य सृष्टीचे रूप जाणून घेऊन तिचा त्याग करावा.(५८) 
या दृश्य सृष्टीच्या पोटी पंचमहाभूतांचीच गर्दी 
झालेली आहे. दृश्य आणि पंचमहाभूते यांची एकपणे 
मिठी पडली आहे म्हणजे दोन्ही एकरूपच आहेत. सर्व 
दृश्य हे पंचभौतिकच आहे. (५९) 
थोडक्यात म्हणजे पंचमहाभूतांपासून यथावकाश 
सर्व दृश्य सृष्टीची स्चना झाली आहे. श्रोत्यांनी सावकाशपणे 
श्रवण करावे. (६०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्मपंचभूतेनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


दशक ८ : 


3-3 


समास ५ 


स्थूळ पंचमहाभूते स्वरूपाकाशभेद 


॥ श्रीराम ॥ 


केवळ मूर्ख तें नेणे । हाणौन घडलें सांगणें । 
पंचभूतांचीं लक्षणे । विशद करूनि ॥१॥ 


पंचभूतांचा कर्दम जाल्म । आतां नवचे वेगळा केला । 
परंतु कांहीं येक वेगळाला । करून दाऊ ॥२॥ 


पर्वत पाषाण शिळा शिखरें। नाना वर्णे लाहान थोरें। 
खडे गुंडे बहु प्रकारें । जाणिजे पृथ्वी ॥३॥ 





मूर्ख असतात ते पंचमहाभूतांची लक्षणे जाणत 
नाहीत म्हणून स्पष्ट करून सांगणे भाग पडले. (१) 


पंचमहाभूतांचे मिश्रण झालेले आहे. आता त्यांना 
वेगळे करता येत नाही. परंतु, काही एक वेगळे करून 
दाखवू. (२) 


पर्वत, पाषाण, शिळा, शिखरे, नाना रंगांचे लहान 
मोठे खडे, गुंडे इत्यादी ही पृथ्वी जाणावी. (३) 


३०४ दशक ८ : 


नाना रंगांची मृत्तिका । नाना स्थळोस्थळीं जे कां । 


वाळुकें वाळु अनेका । मिळोन पृथ्वी ॥४॥ 
पुरें पटणे मनोहरें। नाना मंदिरे दामोदरें 
नाना देवाळयें शिखरें। मिळोन पृथ्वी ॥५॥ 


सप्त ट्वीपावती पृथ्वी । काये ह्मणोनि सांगावी । 
नव खंडें मिळोन जाणावी । वसुंधरा ॥६॥ 


नाना देव नाना नृपती । नाना भाषा नाना रिती। 
लक्ष चौऱ्यासी उत्पत्ती । मिळोन पृथ्वी ॥७॥ 


नाना उद्दसें जें वनें। नाना तरुवरांचीं बनें। 
गिरीकंदरें नाना स्थानें । मिळोन पृथ्वी ॥८॥ 


नाना रचना केली देवीं । जे जे निर्मिली मानवीं। 
सकळ मिळोन पृथ्वी । जाणिजे श्रोतीं. ॥९॥ 
नाना धातु सुवर्णादिक । नाना रत्ने जे अनेक। 
नाना  काह्ठवृक्षादिक । मिळोन पृथ्वी ॥१०॥ 
आतां असो हें बहुवस । जडांश आणी कठिणांश। 
सकळ पृथ्वी हा विश्वास । मानिला पाहिजे ॥११॥ 
बोलिलें पृथ्वीचे रूप । आतां सांगिजेलळ आप। 
श्रोती वोळखावे रूप । सावध होऊनी ॥ १२॥ 
वापी कूप सरोवर। नाना सरितांचें जें नीर। 
मेघ आणी सप्त सागर । मिळोन आप ॥ १३॥ 
श्लोक 
तथा ॥ 


क्षारक्षीरसुरासर्पि दध झइक्षुर्जलं 


क्षारसमुद्र 

जेथें लवण 
येक 
देवें 
येक 
येक 
येक 
ऐसा 


दिसताहे । सकळ जन दृष्टीस पाहे। 
होताहे । तोचि क्षारसिंधु ॥ १४॥ 


दुधाचा सागर। त्या नांव क्षीरसागर। 
दिधला निरंतर । उपमन्यासी ॥१५॥ 


समुद्र मद्याचा । येक जाणावा घृताचा। 
निखळ दह्याचा । समुद्र असे ॥१६॥ 


उसाच्या रसाचा । येक तो शुद्ध जळाचा। 
सातां  समुद्रांचा । वेढा पृथ्वीयेसी ॥ १७॥ 





समास ५ दासबोध 


नाना रंगांची माती, नाना ठिकाणची वाळवंटे, 
अनेक प्रकारची वाळू सर्व मिळून पृथ्वीच आहे. (४) 


नाना नगरे, मनोहर पट्टणे, नाना मंदिरे व रत्खचित 
मंदिरे म्हणजे दामोदरे, नाना देवालये व त्यांची शिखरे 
सर्व मिळून पृथ्वीच आहे. (५) 
सपदट्टीपे असलेली नऊ खंडे मिळून सर्व वसुंधरा 
म्हणजे ही पृथ्वीच आहे. (६) 
नाना देव, नाना राजे, नाना भाषा, नाना रीती, 
चौऱ्यांशी लक्ष योनी सर्व मिळून पृथ्वीच आहे. (७) 
उद्‌ध्वस्त झालेली अनेक वने, तसेच व्यवस्थितपणे 
लावलेल्या अनेक बागा, गिरिकंदरे इत्यादी नाना स्थाने 
मिळून पृथ्वीच आहे. (८) 
देवांनी केलेली सर्व बहुविध रचना व मानवाने जी 
बिविध निर्मिती केली आहे ती सर्व पृथ्वीच आहे.(९) 


सुवर्णादी अनेक धातू, अनेक प्रकारची र्त्रे व 
अनेक काष्ठ- वृक्षादी सर्व मिळून पृथ्वीच आहे.(१०) 
आता हे किती म्हणून सांगावे ? ज्या ज्या वस्तूमध्ये 
जडांश आणि कठिणांश आहे ती सर्व पृथ्वी असा 
विश्वास धरला पाहिजे. (११) 
प्रथम पृथ्वीचे रूपाबद्दल सांगितले. आता आपाचे 
रूपाबद्दल सांगतो, ते श्रोत्यांनी सावध होऊन जाणून 
घ्यावे व ओळखावे. (१२) 
विहिरी, आड, सरोवरे, अनेक नद्यांचे पाणी, मेघ 
आणि सपसागर हे सर्व मिळून आप होय. (९३) 
अर्थ--खारट पाणी, दूध, मध, तूप, दही, उसाचा 

रस व गोड पाणी असे सात समुद्र आहेत. 
खारा समुद्र सगळ्या लोकांना प्रत्यक्ष दिसतोच 
आहे. ज्यातून मीठ निर्माण होते तो क्षारसिंधू होय.(१४) 
एक दुधाचा सागर आहे. त्याचे नाव 
क्षीरसागर आहे. तो देवाने उपमन्यूला निरंतर देऊन 
टाकला आहे. (१५) 
'एक मद्याचा समुद्र आहे. एक तुपाचा समुद्र आहे. 
तर केवळ दह्याचा एक समुद्र आहे. (१६) 
'एक उसाच्या रसाचा समुद्र आहे तर एक केवळ 
शुद्ध पाण्याचा आहे. अशा सात समुद्रांचा पृथ्वीला वेढा 
आहे. (१७) 


दासबोध 


एवं भूमंडळीचें जळ। नाना स्थळींचें सकळ। 
मिळोन अवघें केवळ । आप जाणावें ॥ १८॥ 


पृथ्वीग्भी कितियेक । पृथ्वीतळीं आवर्णोदक । 


तिहीं लोकोंचें उदक । मिळोन आप ॥१९॥ 
नाना वल्ली बहुवस । नाना तरुवरांचे र्स। 
मध पारा अमृत विष । मिळोन आप ॥२०॥ 
नाना रस स्नेहादिक । याहि वेगळे अनेक 
जळावेगळें अवश्यक । आप बोलिजे ॥२१॥ 
साख आणी सीतळ। जळासारिखें पातळ। 
शुक्ल श्रोणीत मूत्रलाळ) आप बोलिजे ॥२२॥ 


आप संकेतें जाणावें । पातळ वोलें बोळखावें। 
मृद सीतळ स्वभावें । आप बोलिजे ॥२३॥ 


जाला आपाचा संकेत । पातळ मृद गुळगुळित। 
स्वेद एलेष्मा अश्रु समस्त । आप जाणावें ॥ २४॥ 


तेज ऐका सावधपणें । चंद्र सूर्य तारांगणे । 
दिव्य देह सतेजपणें । तेज बोलिजे ॥ २५॥ 


वन्ही मेघीं विद्युल्यता । बन्ही सृष्टी संव्हारिता । 


वन्ही सागरा जाळिता । बडबानळु ॥२६॥ 
वन्ही शंकराचे नेत्रींचा । वन्ही काळाचे क्षुधेचा। 
वन्ही परीघ भूगोळाचा । तेज बोलिजे ॥ २७॥ 
जें जें प्रकाशरूप। तें तें तेजाचें स्वरूप। 
शोषक उष्णादि आरोप । तेज जाणावें ॥ २८॥ 
वायो जाणावा चंचळ । चैतन्य चेतबी केवळ। 
बोलणें चालणें सकळ ।। वायोमुळें ॥२९॥ 


हाळे डोले तितुका पवन । कांहीं न चले पवनेंविण। 
सृष्टी चाळाया कारण । मूळ तो वायो ॥३०॥ 


चळण वळण आणी प्रासारण । निरोध आणी अकोचन। 
सकळ जाणावा पवन । चंचळरूपी ॥३१॥ 


प्राण अपान आणी व्यान । चौथा उदान आणी समान 
नाग कूर्म कर्कश जाण । देवदत्त धनंजये ॥३२॥ 


दशक ८ : समास ५ 





-सागराला जाळणारा वडवानल, 


३०५ 


याप्रमाणे सर्व भूमंडळातील जळ एवढेच नव्हे तर इतर 
अनेक ठिकाणांचे सर्व जलते सर्व मिळून आप जाणावे.(१८) 
पृथ्वीच्या गर्भातील जल तसेच पृथ्वीभोवतालच्या 
वातावरणातील सर्व जलांश एवढेच नव्हे, तर त्रैलोक्यांतील 
सर्व उदक मिळून आप जाणावे. (१९) 
नाना प्रकारच्या वेली, नाना तरुवरांचे रस, मध, 
पारा, अमृत, विष सर्व मिळून आपच आहे. (२०) 
नाना रस, तेलादी, याखेरीज अनेक वेगळे रस, 
जल व त्याशिवायही जे मृदु, शीतल, ओले आहे ते ते 
सर्ब आप समजावे. (२१) 
ओले आणि शीतल, तसेच जळासारखे पातळ असे 
जे रेत, रक्‍त, मूत्र, लाळ इत्यादी तेही आपच समजावे.(२२) 
जे जे पातळ, ओले, मृदू आणि शीतल स्वभावाचे 


! असेल, ते आपण संकेताने आप म्हणून ओळखावे.(२३) 


पातळ, मृदू आणि गुळगुळीत ही जलाची खूण 
आहे. म्हणून घाम, कफ, पडसे व अश्रू आदी सर्व आप 
समजावे. (२४) 
आता तेजाविषयी सावधपणे ऐका. चंद्र, सूर्य, 
तारांगणे, तसेच तेजोमय दिव्यदेह हे तेज जाणावे. (२५) 
अग्नी, मेघात जी विद्युल्लता चमकते ते तेजतत्त्व 
होय. तसेच सर्व सृष्टीचा संहार करणारा प्रलयाग्नी आणि 
(२६) 
तसेच शंकराच्या नेत्रांतील अग्नी, सर्वांना भक्षण 
करणारा जो काळ त्याची भूक असणारा अग्नी आणि 
पृथ्वीच्या भोवतालच्या वातावरणातील अग्नी हे सर्व 
तेजतत्त्व होय. (२७) 
जे जे प्रकाशरूप असेल, ते ते तेजाचेच स्वरूप 
होय. तसेच शोषकता, उष्णता यांचे आरोपही तेज- 
तत्त्वामुळेच होतात. (२८) 
आता वायूसंबंधी ऐका. वायू हा चंचल समजावा. 
चैतन्य वायूमुळे जाणवते. सर्व शरीराच्या हालचाली, 
बोलणे, चालणे इत्यादी वायूमुळे होतात. (२९) 
हलणे, डोलणे वगैरे क्रिया वायूमुळेच होतात. 
वायूशिवाय चलनवलन काही होऊच शकत नाही. 
सृष्टीतील सर्व घडामोडी, क्रिया यांना मूळ वायूच 
कारणीभूत आहे. (३०) 
चलनवलन, प्रसरण आणि आकुंचन व निरोध यामागे 
चंचल असे वायुतत्त्वच असते हे जाणून घ्यावे. (३१) 
आपल्या शरीरातील प्राण, अपान, व्यान, उदान 
आणि समान हे पंचप्राण व नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त 
व धनंजय हे पाच उपप्राण हे वायुतत्त्व होय. (३२) 


३०६ दशक ८ 


: समास ५ 


दासबोध 





जितुकें कांहीं होतें चळण । तितुकें वायोचें लक्षण । 
चंद्र सूर्य तारांगण । वायोचि धर्ता ॥३३॥ 


आकाश जाणावें पोकळ । निर्मळ आणी निश्चवळ। 
अवकाशरूप सकळ । आकाश जाणावें ॥ ३४॥ 


आकाशसकळांस व्यापक । आकाश अनेकीं येक। 
आकाशामध्ये कौतुक । चहूं भूतांचे ॥ ३५॥ 


आकाशाएऐसें नाहीं सार । आकाश सकळांहून थोर। 
पाहातांआकाशाचा विचार । स्वरूपासारिखा ॥ ३६॥ 


तंब शिष्यें केला आक्षेप । दोहींचें सारखेंचि रूप। 
तरी आकाशचि स्वरूप । कां म्हणों नये ॥ ३७॥ 


आकाश स्वरूपा कोण भेद । पाहातां दिसती अभेद। 
आकाश वस्तुच स्वतसिद्ध । कां न म्हणावी ॥३८॥ 


वस्तु अचळ अढळ वस्तु निर्मळ निश्चळ 
तैसेचि आकाश केवळ वस्तुसारिखें ॥ ३९॥ 


ऐकोनि वक्ता बोळे वचन । वस्तु निर्गुण पुरातन । 
आकाशाआंगीं सप्त गुण । शास्त्री निरोपिळे ॥ ४०॥ 


काम क्रोध शोक मोहो । भय अज्ञान सुन्यत्व पाहो । 
ऐसा सप्तविध स्वभावे । आकाशाचा  ॥ ४१॥ 


ऐसें शास्त्राकारें बोलिलें । हाणौनि आकाश भूत जालें। 
स्वरूप निर्विकार संचलें । उपमेरहित ॥४२॥ 


काचबंदि आणी जळ । सारिखेंच बाटे सकळ| 
परी येक काच येक जळ । शाहाणे जाणती ॥ ४३॥ 


रुवामध्यें स्फटिक पडिल्ा । लोकीं तद्रूप देखिल्य। 
तेणें कपाळमोक्ष जाला । कापुस न करी ॥ ४४॥ 


तंदुलामधें श्वेत खडे । तंदुलासारिखेच वांकुडे। 
चाऊं जातां दांत पडे। तेव्हा कळे ॥ ४५॥ 


त्रिभागामधें खडा असे । त्रिभागासारिखाच भासे। 
शोधूं जातां वेगळा दिसे । कठिणपणें ॥ ४६॥ 








जितके काही चलन म्हणजे हालचाल होते ती 
वायुतत्त्वामुळेच होते. चंद्र, सूर्य, तारांगण यांना वायूच धारण 
करतो. (३३) 
यानंतर आकाशाचे वर्णन करीत आहेत. आकाश हे 
पोकळ, निर्मळ आणि निश्चल असून सर्व अवकाश हे 
आकाशच आहे, हे जाणून घ्यावे. (३४) 
सर्व ब्रह्मांडाला आकाशाने व्यापले आहे. अनेकांना 
ते एकटेच व्यापून आहे आणि पृथ्वी, आप, तेज व वायू 
या इतर चार भूतांचे कार्य आकाशात चालते. (३५) 
आकाशासारखे सार नाही. सर्वांहून आकाश श्रेष्ठ आहे. 
आकाशाचा विचार करू लागले कौ, स्वरूपाशी त्याचे 
साम्य आहे असे वाटू लागते. (३६) 
असे म्हणताच शिष्याने आक्षेप घेतला की, आकाशाचे 
आणि स्वरूपाचे रूप जर सारखेच आहे, तर आकाशच 
स्वरूप आहे असे का म्हणू नये ? (३७) 
आकाशात आणि स्वरूपात काय भेद आहे? 
वर-वर पाहता दोन्हीत भेद नाही, असेच वाटते. मग आकाश 
ही स्वयंसिद्ध आत्मवस्तू म्हणजेच परब्रह्म असे का 
म्हणू नये ? (३८) 
आत्मवस्तू अचळ, अढळ, निर्मळ व निश्चल असते. 
आकाशही केवळ वस्तूसारखेच आहे. (३९) 
हे ऐकून वकता बोलू लागला को, वस्तू ही पुरातन 
असून, निर्गुण आहे. तर आकाशाच्या अंगी सात गुण आहेत, 
असे शास्त्रात सांगितले आहे. (४०) 
काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान आणि शून्यत्व 
असा आकाशाचा सात गुणांनी युक्‍त असा स्वभाव आहे.(४१) 
शास्त्रात असे म्हटले आहे म्हणून आकाशाला भूत 
असे म्हटले जाते. स्वरूप हे निर्विकार असून निरुपम व 
सर्वत्र व्यापून राहिले आहे. (४२) 
काचेची जमीन आणि पाणी ही दोन्ही डोळ्यांना 
सारखीच दिसतात पण शहाणे लोक काच कुठली आणि 
जळ कोठले, हे अचूक ओळखतात. (४३) 
कापसामध्ये स्फटिक पडला तर लोकांना तो 
त्याच्यासारखा दिसतो. पण स्फटिक कठीण असल्याने 
कपाळमोक्ष करू शकतो, कापूस करत नाही. (४४) 
तांदळात पांढरे खडे असतात. ते तांदळाच्या 
आकारासारखेच वाकडे असतात. म्हणून प्रथमदर्शनी 
ओळखू येत नाहीत; पण चावायला गेले तर दात पडतो, 
तेव्हा ते खडे आहेत हे कळते. (४५) 
चुना, वाळू आणि ताग यांच्या मिश्रणांत खडा 
पडला तर तो त्या मिश्रणासारखाच भासतो. पण शोध 
घेतल्यावर तो त्याच्या कठीणपणामुळे त्या मिश्रणाहून 
वेगळा आहे हे कळून येते. (४६) 


दासबोध 


गुळासारिखा गुळदगड। परी तो कठिण निचाड। 
नागकांडी आणी बेखंड | येक म्हणों नये ॥ ४७॥ 


सोनें आणी सोनपितळ। येकचि वाटती केवळ। 
परी पितळेसी मिळतां ज्वाळ । काळिमा चढे ॥ ४८॥ 


असो हे हीन दृष्टांत । आकाशम्हणिजेकेवळ भूत। 
तें भूत आणि अनंत । येक कैसे ॥४९॥ 


बस्तुसी वर्णचे नसे । आकाश शामवर्ण असे। 
दोहींस साम्यता कैसे । करिती विचक्षण ॥ ५०॥ 


श्रोते म्हणती कैंचें रूप । आकाश ठाईंचें अरूप। 
आकाश वस्तुच तद्रूप । भेद नाही. ॥५१॥ 


चहूं भूतांस नाश आहे । आकाश कैसें नासताहे। 
आकाशास न साहे । वर्ण वेक्ती विकार॥ ५२॥ 


आकाश अचळ दिसतें । त्याचें काये नासों पाहातें। 
पाहातां आमुचेनि मतें । आकाश शाश्वत ॥५३॥ 


ऐसें ऐकोन 
ऐका आतां 


आकाश तमापासून जालें । म्हणौन कामक्रोधें वेष्टिलें 
अज्ञान सुन्यत्व बोलिलें । नाम तयाचें ॥ ५५॥ 


अज्ञानें कामक्रोधादिक । मोहो भये आणी शोक । 
हा अज्ञानाचा विवेक । आकाशागुणें ॥५६॥ 


नास्तिक नकारवचन । तेंचि सुन्याचें लक्षण 
तयास म्हणती हुदयसुन्य । अज्ञान प्राणी ॥ ५७॥ 


वचन । वक्ता बोले प्रतिवचन। 
लक्षण । आकाशाचें ॥५४॥ 


आकाश स्तब्धपणें सुन्य । सुन्य म्हणिजे तें अज्ञान। 
अज्ञान म्हणिजे कठिण । रूप तयाचें ॥५८॥ 


कठिण सुन्य विकारवबंत । तयास कैसें म्हणावें संत । 
मनास वाटे हें तद्वत । आहाच दृष्टी ॥५९॥ 


अज्ञान कालवलें आकाशीं । तया कर्दमा ज्ञान नासी । 
म्हणोनिया आकाशासी । नाश आहे. ॥६०॥ 


दशक ८ : 





समास ५ ३०७ 
गूळदगड हा गुळासारखा दिसतो पण तो पूर्णपणे 
कठीण असतो. नागकांडी आणि वेखंड सारखी दिसतात, 
'पण म्हणून त्यांना एक म्हणू नये. (४७) 
सोने आणि सोनपितळ अगदी एकसारखीच दिसतात. 
पण पितळ जर अग्नीत टाकले तर काळे पडते.(४८) 
आता हे हीन दृष्टान्त देणे पुरे झाले. आकाश हे एक 
भूत आहे. ते भूत आणि अनंत असा परमात्मा एक कसे 
असू शकतील? (४९) 
आत्मवस्तूला रंगच नाही. आकाश शामवर्णी निळ्या 
रंगाचे आहे. मग विचाखंत त्या दोन्हींत साम्य आहे, असे 
कसे म्हणतील? (५०) 
श्रोते म्हणू लागले की, आकाशाला कसले आले 
आहे रूप? ते ठायीच अरूपच आहे, म्हणून वस्तू आणि 
आकाश यांत भेद नाही. (५१) 
इतर चार भूते नाश पावतात, पण आकाश कुठे 
नाश पावते ? शिवाय त्याच्या ठिकाणी रंग व दृश्यत्व 
हे विकारही नाहीत. (५२) 
आकाश अचळ आहे. शिवाय ते नाश पावते, असे 
आपण म्हणता. पण त्याचे काय नाश पावते, हे आम्हांला 
कळत नाही. आमच्या मते तर आकाश शाश्वत आहे.(५३) 
हे वचन ऐकून वक्ता म्हणाला की, आता याचे 
उत्तर ऐका. मी तुला आकाशाचे लक्षण सांगतो. (५४) 
आकाश हे तमोगुणापासून झाले. (कारणाचे गुण 
कार्यात येतात) म्हणून ते कामक्रोधादींनी वेढलेले आहे. 
शून्यत्वरूपी अज्ञान असे त्याला म्हणतात. (५७५) 
अज्ञानामुळेच काम, क्रोध, शोक, मोह, भय 
इत्यादी त्याच्या ठिकाणी असतात. शून्यत्व म्हणजे 
अज्ञान ते आकाशाच्या ठिकाणी आहे. म्हणून आकाशाच्या 
ठिकाणी हे सर्व असते. (५६) 
नास्तिकता व नकार वचन म्हणजेच * काही नाही' 
हेच शून्यत्व. हे शून्याचे लक्षण आहे म्हणूनच ज्याच्या 
ठिकाणी दया-माया नसते, त्या प्राण्याला हृदयशून्य 
म्हटले जाते. तसेच ज्याच्या हृदयात शून्य म्हणजेच अज्ञान 
आहे, तो अज्ञानी माणूस असाही अर्थ होतो. (५७) 
आकाशाची स्तब्धता हीच त्याची शून्यता. शून्य 
म्हणजे अज्ञान आणि अज्ञान म्हणजे काठिण्य हे आकाशाचे 
रूप आहे. (५८) 
कठीण, शून्य आणि विकारवंत आकाशाल् सत्‌स्वरूप 
कसे म्हणावे ? वरवर पाहिले असता ते स्वस्वरूपासारखे 
मनास वाटते. (५९) 
आकाशात अज्ञान मिसळलेले असते. त्या मिश्रणाला 
ज्ञान नष्ट करते म्हणून आकाशाला नाश आहे. (६०) 


३०८ 


तैसें आकाश आणि स्वरूप । पाहातां वाटती येकरूप। 
परी दोहींमधें विक्षेप । सुन्यत्वाचा ॥६१॥ 


आहाच पाहातां कल्पनेसी । सारिखेंच वाटे निश्चयेंसीं । 
परी आकाश स्वरूपासी । भेदे आहे ॥६२॥ 


उन्मनी आणि सुषुप्ति अवस्ता । सारिखेंच वाटे तत्वता । 
परी विवंचून पाहों जातां। भेदे आहे ॥६३॥ 


खोटें खऱ्यासारिखें भाविती । परी परीक्षवंत निवडिती। 
कां कुरंगें देखोन भुलती । मृगजळासी । ॥ ६४॥ 


आतां असो हा दृष्टांत । बोलिला कळाया संकेत । 
म्हणौनि भूत आणी अनंत । येक नव्हेती ॥६५॥ 


आकाश वेगळेपणें पाहावें । स्वरूपी स्वरूपचि व्हावें । 
वस्तुचे पाहाणें स्वभावें । ऐसे असे ॥६६॥ 


येथें आशंका फिटली । संदेहवृत्ती 
भिन्नपणें नवचे अनुभवली । स्वरूपस्थिती 


मावळली । 
॥६७॥ 


आकाश अनुभवा येतें । स्वरूप  अनुभवापरतें। 
म्हणोनिया  आकाशातें । साम्यता न घडे ॥६८॥ 


दुग्धासारिखा जळांश । निवडूं जाणती राजहंस । 
तैसें स्वरूप आणी आकाश । संत जाणती ॥६९॥ 


सकळ माया गथागोबी । संतसंगे हे उगवाबी। 
पाविजे मोक्षाची पदवी । सत्समागमें ॥ ७०॥ 


दशक ८ : 








समास ५ दासबोध 

म्हणून आकाश आणि स्वरूप वरवर पाहता एकरूप 
वाटतात, पण दोहोंमधील शून्यत्वात फरक आहे. (६१) 

वरवर पाहाता कल्पनेला दोन्ही सारखेच वाटते, 
पण (विचार केला असता कळते की) आकाशात आणि 
स्वरूपात निश्चितच भेद आहे. (६२) 

ज्याप्रमाणे उन्मनी अवस्था आणि सुषुप्ती अवस्था 
वरवर पाहिले असता सारख्या वाटतात, पण विश्लेषण 
करून सखोल विचार केला असता कळून येते की, त्या 
दोन्ही अवस्थांमध्ये भेद आहे. (सुषुप्तीमध्ये अज्ञान 
बीजरूपाने शिल्लक असते. उन्मनीत अज्ञान संपूर्ण नष्ट 
होऊन स्वस्वरूपाशी पूर्ण तादात्म्य झालेले असते. हा 
फार मोठा फरक आहे.) (६३) 

सामान्य लोक खोट्याला खऱ्याप्रमाणे मानतात पण 
पारखी असतात त्यांना खऱ्याखोट्याची पारख असल्याने 
ते खरेच निवडून घेतात. मृगजळाला पाहून हरणे जशी 
भुलतात तशी अज्ञानी लोकांची स्थिती असते. (६४) 

आता हे सर्व राहू दे. संकेत कळावा म्हणून हा 
दृष्टान्त दिला आहे. म्हणून आकाश हे भूत आणि अनंत 
अशी परब्रह्म वस्तू एक नव्हेत. (६५) 

आकाश हे वेगळेपणाने पाहाता येते ! वस्तूला पाहणे 
म्हणजे स्वरूपी स्वरूपच होणे अशा प्रकारचे असते. तेथे 
वस्तू आणि ती पाहणारा असे द्वैत उसच नाही. (६६) 

येथे आता शंका नाहीशी झाली व त्यामुळे संदेह 
वृत्ती नष्ट झाली. स्वरूपस्थिती ही कधीही भिन्नपणे 
अनुभवता येत नाही. (६७) 

आकाशाचा अनुभव भिन्नपणे घेता येतो पण स्वरूप 
हे अनुभवणाऱयाच्या पलीकडले आहे. म्हणून स्वरूप आणि 
आकाश यांत साम्य असू शकत नाही. (६८) 

मिसळलेले दूध आणि पाणी हे दोन्ही एकरूप 
वाटले तरी राजहंस वेगळे करू शकतात, त्याप्रमाणे 
आकाश आणि स्वरूप यांतील भेद संतच जाणतात.(६९) 

ही सर्व मायेची गुंतागुंत आहे. संतसमागम केला 
असता हे सर्व कोडे उलगडते. म्हणून संतसमागम करून 
मोक्षपदाची प्राप्ती करून घ्यावी. (७०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्थूळपंचमहाभूतेंस्वरूपाकाशभेदोनाम' समास पाचवा समाप्त. 


3८) 


'दासबोध 


दशक ८ : 


समास ६ ३०९ 





दशक ८ : 


समास ६ 


दुश्चीतनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता विनवी वबक्‍्तयासी । सत्संगाची महिमा कैसी । 
मोक्ष लाभे कितां दिवसीं । हें मज निरोपाबें ॥१॥ 


धरितां साधूची संगती । कितां दिवसां होते मुक्ती । 
हा निश्चय कृपामूर्ती । मज दीनास करावा॥ २॥ 


मुक्ती लाभे तत्क्षणी । विश्वासतां| निरूपणीं । 
दुश्नवीतपणें हानी । होतसे ॥३॥ 
सुचितपणें दुश्लीत । मन होतें. अकस्मात। 


त्यास करावें निवांत । कोणे परी ॥४॥ 


मनाच्या तोडून वोढी । श्रवणीं बैसावे आवडी। 
सावधपणे घडीनें घडी । काळ सार्थक करावा॥ ५॥ 


अर्थप्रमेय ग्रंथांतरी । शोधून घ्यावें अभ्यांतरीं। 
दुश्चीतपण आलें तरी । पुन्हां श्रवण करावें ॥६॥ 


अर्थांत  पाहिल्यावीण । उगेंचि करी जो श्रवण । 
तो श्रोता नव्हे पाषाण । मनुष्यवेषें ॥७॥ 


येथें श्रोते मानितील सीण । आम्हांस केलें पाषाण। 
तरी पाषाणाचे लक्षण । सावध ऐका ॥८॥ 


बांकुडा तिकडा फोडिल्य । पाषाण घडून नीट केला। 
दुसरे वेळेसी पाहिल्म । तरी तो तैसाचि असे॥ ९॥ 


टांकीनें खपली फोडिली । ते मागुती नाहीं जडली । 
मनुष्याची कुबुद्धि झाडिली । तरी ते पुन्हा लागे॥ १०॥ 


सांगतां अवगुण गेल्य । पुन्हा मागुता जडल्म। 
याकारणें माहांभला । पाषाणगोटा  ॥ ११॥ 


ज्याचा अवगुण झडेना । तो पाषाणाहून उणा। 
पाषाण आगळा जाणा । कोटिगुणें ॥१२॥ 








श्रोता वक्‍्त्याला विनंती करीत आहे की, आपण मला 
सत्संगाचा महिमा कसा आहे तो वर्णन करून सांगावा. किती 
दिवस सत्संग केला असता मोक्ष लाभतो, हेही मला 
समजावून सांगा. (१) 
हे कृपामूर्ती, साधूची संगती केल्याने किती दिवसांनी मुक्‍ती 
प्राप्त होते त्यासंबंधी निश्चित मत मज-दीनाला सांगा. (२) 
यावरवक्त्याने उत्तरदिलेकी, दुढ विश्वास असेल तरनिरूपण 
श्रवण करताक्षणीच तात्काळ मुक्‍ती लाभते, पण दुश्चितपणे, 
भांबाबलेपणाने श्रवण केले, तर मात्र हानी होते. (३) 
यावर श्रोत्याने परत प्रश्‍न केला की, सुचितपणे म्हणजे 
'एकाग्रमनाने श्रवण करीत असता अकस्मात एकाएकी मन 
दुश्चित होते. म्हणजे भांबावून जाते. तरी परत त्याला शांत कसे 
करावे, हे सांगा. (४) 
यावर वक्ता उत्तर देत आहे की, मनाची प्रयत्नपूर्वक 
विषयाकडील ओढ तोडून अत्यंत आवडीने आणि क्षणोक्षणी अत्यंत 
सावध राहून श्रवण करावे व काळ सार्थकी लावावा. (५) 
अर्थ व सारभूत सिद्धान्त नीट समजून घ्यावे व ग्रंथांतरी 
त्याचा शोध घेऊन अंतरात त्याचे मनन करावे. मध्येच मन 
अस्वस्थ झाले, तरी श्रवण सोडू नये. पुन्हापुन्हा श्रवण करीत 
असावे. (६) 
अर्थ नीट समजून न घेता, जो उगीचच श्रवण करतो, तो 
श्रोता नसून मनुष्यवेषातील पाषाणच होय. (७) 
आता हे ऐकून श्रोत्यांना वाईट वाटेल को, आपल्याला 
'पाषाण ठरवले, तर आता पाषाणाचे लक्षण ऐका. (८) 
वाकडातिकडा असलेला दगड फोडून त्याला नीट केला, 
काही विशिष्ट आकार दिला, तर परत दुसऱ्या वेळेला त्याला 
पाहिला की, ज्या स्थितीत आपण त्याला ठेवलेला असतो, 
त्याच स्थितीत तो जसाच्या तसाच असतो. (९) 
दगडाची खपली टाकीने तोडली कौ, ती परत दगडाला 
चिकटत नाही. पण मनुष्याचे तसे नाही. त्याची कुबुद्धी झाडली, 
तरी ती पुन्हा येऊन त्याला चिकटते. (१०) 
मनुष्याने कुणाचे ऐकून अवगुणांचा त्याग केला तरी 
अवगुण परत येऊन चिकटतात. म्हणून त्याच्यापेक्षा पाषाणगोटा 
खूपच चांगला असे म्हणावे लागते. (१९) 
ज्या मनुष्याचा अवगुण नाहीसा होत नाही, तो मनुष्य 
पाषाणाहून कमी प्रतीचा म्हणावा लागेल. त्याच्यापेक्षा पाषाण 
कोटीगुणांनी बरा असे म्हणावे लागेल. (१२) 


३९० दशक ८ : 


कोटिगुणें कैसा पाषाण । त्याचेंहि ऐका लक्षण| 
श्रोतीं करावें श्रवण । सावध होउनी ॥१३॥ 


माणीक मोती प्रवाळ । पाचि वेडूर्य वजनीळ। 
गोमेदमणी परिस केवळ । पाषाण बोलिजे ॥ १४॥ 


याहिवेगळे बहुत । सूर्यकांत  सोमकांत। 
नाना मोहरे सप्रचित । औषधाकारणें ॥ १५॥ 


याहिवेगळे पाषाण भले । नाना तीर्थी जे लागले। 
वापी कूप सेखीं जाले । हरिहरपूर्ती ॥१६॥ 


याचा पाहातां विचार । पाषाणाऐसें नाहीं सार। 
मनुष्य तें काये पामर । पाषाणापुढें ॥ १७॥ 


तरी तो ऐसा नव्हे पाषाण । जो अपवित्र निःकारण। 
तयासारिखा देह जाण । दुश्वीत अभक्तांचा ॥ १८॥ 


आतां असो हें बोलणें । घात होतो दुश्रीतपणें । 
दुश्नीतपणाचेनि गुणें । प्रपंच ना परमार्थ ॥ १९॥ 


दुश्वीतपणें कार्य नासे । दुश्नीतपणें चिंता वसे । 
दुश्चीतपणें स्मरण नसे । क्षण येक पाहातां ॥ २०॥ 


दुश्चीतपणें 
दुश्नीतपणाचेनि 





शत्रुजिणें । दुश्लीतपणें जन्ममरणें। 
गुणें । हानी होये ॥२१॥ 


दुश्वीतपणें नव्हे साधन । दुश्वीतपणें न घडे भजन। 
दुश्नीतपणें नव्हे ज्ञान । साधकांसी ॥२२॥ 


दुश्वीतपणें नव्हे निश्चयो । दुश्वीतपणें न घडे जयो। 
दुश्वीतपणें होये क्षयो । आपुल्या स्वहिताचा॥ २३॥ 


दुश्वीतपणें न घडे श्रवण । दुश्वीतपणें न घडे विवरण । 
दुश्वीतपणें निरूपण । हातीचें जाये ॥२४॥ 


दुश्लीत बेसलाचि दिसे । परी तो असतचि नसे। 
चंचळ चक्की पडिलें असे । मानस तयाचें ॥ २५॥ 


बेडे पिशाच्य निरंतर । अंध मुके आणी बधिर। 
तैसा जाणावा संसार । दुश्वीत प्राणियांचा ॥ २६॥ 





समास ६ दासबोध 
'पाषाणाला कोटीगुणांनी बरा असे का म्हटले, त्याचेही 
कारण सांगतो. ते श्रोत्यांनी सावध होऊन श्रवण करावे. (१३) 
माणिक, मोती, पोवळे, पाचू, वैडूर्य, वज़नीळ तसेच 
गोमेदमणी व परिस हे सर्वही पाषाणच म्हटले जातात. (१४) 
याखेरीज इतरही अनेक सूर्यकांत, सोमकांत (चंद्रकांत), 
नाना औषधी मणी, जे औषधाकरितां अनुभवसिद्ध आहेत 
ते, याप्रमाणे हे सर्वही पाषाणच आहेत. (१५) 
याखेरीज अनेक उत्तम पाषाण नाना तीर्थक्षेत्रांच्या 
ठिकाणी अनेक प्रकारे वापी, कूप, घाट, मंदिरे, दीपमाळा 
वगैरेंसाठी एवढेच नव्हे तर हरिहर आदी देवतांच्या मूर्तीसाठी 
वापरले जातात. (१९६) 
त्या सर्वांचा विचार केला की, पाषाण किती मूल्यवान 
असतात ते कळून येते. म्हणून पाषाणासारखे सार नाही. 
त्याच्यापुढे बिचाऱ्या पामर मनुष्याचा काय पाड? (१७) 
पण जो पाषाण वरीलप्रमाणे चांगल्या कामासाठी 
उपयोगात आणला जात नाही उलट जो निरुपयोगी व 
अपवित्र असतो; त्याच्यासारखाच दुश्चित ब अभक्त 
माणसाचा देह कुचकामाचा व अपवित्र समजावा. (१८) 
आताहे बोलणे पुरेझाले, थोडक्यात म्हणजे दुश्चितपणाने 
आपला घात होतो. त्या अवगुणामुळे धड ना प्रपंच, धड ना 
परमार्थ अशी स्थिती होते. (१९) 
दुश्चितपणाने कार्य बिघडते, मनात चिंता उत्पन्न होते, 
पाहता पाहता एका क्षणात विस्मरण होते. (२०) 
त्या अबगुणांमुळे सावध न राहिल्याने शत्रूकडून पराभव 
पत्करावा लागतो, जन्ममरणाच्या चक्रातून सुटका होत नाही, 
सर्व प्रकारे अत्यंत नुकसान होत असते. (२९१) 
दुश्चित्तपणामुळे साधकाच्या हातून नीट साधन होत 
नाही, की भगवंताचे भजन होत नाही अथवा ज्ञानही प्राप्त 
होऊ शकत नाही. (२२) 
दुश्चित्तपणामुळे कुठल्याही गोष्टीसंबंधी निश्चय होत नाही, 
कुठल्याही गोष्टीत जय, यश मिळत नाही, आपल्या हिताची 
सर्वप्रकारे हानी होते. (२३) 
दुश्चित्तपणामुळे नीट श्रवण घडत नाही. श्रवण 
केलेल्या गोष्टीचे विवरण उत्तम प्रकारे करता येत नाही, त्यामुळे 
अध्यात्म-निरूपणाच्या श्रवणाने जो लाभ होणार असतो, 
तो हातचा जातो. (२४) 
चंचल मनोवृत्तीचा मनुष्य श्रवण करण्यासाठी बसला 
आहे असे दिसते, पण तो खरे तर असून नसल्यासारखाच 
असतो. कारण त्याचे मन एखाद्या चक्रात सापडल्यासारखे 
भ्रमण करीत असते. (२५) 
'एखाद्या वेड्या माणसाचा किंवा निरतरपिशाच्च लागलेल्या 
माणसाचा किंवा अंध, मूकबधिर माणसाचा संसार जसा 
असतो, तसाच दुश्चित्त प्राण्याचाही संसार धड नसतो. (२६) 


दासबोध 


सावध असोन उमजेना । श्रवण असोन ऐकेना। 
ज्ञान असोन कळेना । सारासारविचार ॥ २७॥ 


ऐसा जो दुश्लीत आळसी । परलोक कैंचा त्यासी । 
जयाचे जिवीं अहर्निशी । आळस वसे ॥ २८॥ 


दुश्चीतपणापासूनि सुटला । तरी तो सवेंच आळस आला । 
आळसाहातीं प्राणीयांला । उसंताचचे नाही. ॥ २९॥ 
आळसें राहिला विचार । आळसें बुडाला आचार। 
आळसे नव्हे पाठांतर । कांहीं केल्या ॥३०॥ 
आळसें घडेना श्रवण । आळसें नव्हे निरूपण 
आळसें परमार्थाची खूण । मळिण जाली ॥३१॥ 


आळतसें नित्यनेम राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला । 
आळसे आळस वाढला । असंभाव्य ॥३२॥ 


आळसें गेली धारणा धृती । आळसें मळिण जाल्त वृत्ती । 
आळसे विवेकाची गती । मंद जाली ॥३३॥ 


आळसें निद्रा वाढली । आळसें वासना विस्तारली । 
आळरें सुन्याकार जाली । सदबुद्धि निश्चयाची॥ ३४॥ 


दुश्चवीतपणासवें आळस । आळसे निद्राविळास। 
निद्राविळासें केवळ नास । आयुष्याचा  ॥ ३५॥ 


निद्रा आळस दुश्वीतपण । हेंचि मूर्खाचें लक्षण। 
येणेंकरितां| निरूपण । उमजेचिना ॥३६॥ 


हें तिन्ही लक्षणें जेथें । विवेक कैंचा असेल तेथें । 
अज्ञानास यापरतें । सुखचि नाहीं. ॥३७॥ 


क्षुधा लागतांच जेबिल्म । जेऊन उठतां आळस आला । 
आळस येतां निजेला । सावकास ॥३८॥ 


निजोन उठतांच दुश्लीत । कदा नाहीं. सावचित। 
तेथें कैचे आत्महित । निरूपणीं ॥३९॥ 
मर्कटापासीं दिल्हे रत्न । पिशाच्याहाती निधान । 
दुश्वीतापुढें निरूपण । तयापरी होये ॥ ४०॥ 


आतां असो हे उपपत्ती । आशंकेची कोण गती! 
कितां दिवसां होते मुक्‍ती । सजञनाचेनि संगें ॥ ४१॥ 


दशक ८ : 








समास ६ ३९९ 
तो सावध म्हणजे शुद्धीत असून त्याला काही उमजत 
नाही, कान असून त्याला जणू ऐकू येत नाही आणि ज्ञान 
असून त्याला सारासार विवेक कळत नाही. (२७) 
याप्रकारे जो दुश्चित आणि आळशी असतो आणि 
ज्याच्या चित्तात रात्रंदिवस आळसच भरलेला असतो, 
त्याला परलोक कसा प्राप्त होणार ? (२८) 
जर एखादा माणूस दुश्चितपणातून सुटला, तर त्याला 
लगेच आळस घेरून टाकतो. एकदा आळसाच्या हाती 
मनुष्य सापडला, की त्याला उसंतच मिळत नाही. (२९) 
आळसामुळे विचार करता येत नाही, आळसामुळे 
आचार बुडतो आणि त्यामुळे काही केल्या पाठांतरही 
होऊ शकत नाही. (३०) 
आळसामुळे श्रवण, निरूपण इत्यादी काहीच 
घडत नाही. त्यामुळे परमार्थही होत नाही. (३९१) 
आळसामुळे नित्यनेम राहूनच जातो, अभ्यास बंदच 
पडतो आणि आळसाने आळस अमर्याद वाढतो. (३२) 
आळसाने निश्चय टिकून राहात नाही, धैर्य नष्ट होते 
आणि वृत्ती मलिन होते, एवढेच नव्हे तर विवेकही 
मंदावतो. (३३) 
आळसाने निद्रा वाढली, वासना बळावली आणि 
आळसाने सद्‌बुद्धीचा निश्चय नाहीसा होतो. (३४) 
दुश्चित्तपणाने प्रथम आळस वाढतो, आळसामुळे 
झोपेत सुख वाटू लागते आणि झोपेत अधिक काळ जाऊ 
लागल्यामुळे आयुष्याचा नाश होतो. (३५) 
निद्रा, आळस आणि दुश्चित्तपणा ही मूर्खाची लक्षणे. 
या तीन अवगुणांमुळे अध्यात्मनिरूपण उमजतच नाही.(३६) 
ही तीनही लक्षणे जेथे असतात, तेथे विवेक कसा 
उत्पन्न होणार ? अज्ञानी माणसाला आळस व निद्रा यांतच 
सुख वाटते. याहून अधिक सुख कशात असेल, असे 
त्याला वाटतच नाही. (३७) 
भूक लागल्याबरोबर जेवावे. जेवून उठताच आळस 
येतो. आळस आला की आरामात झोपून जावे, हेच 
त्याला बरे वाटते. (३८) 
निजून उठल्यावरही तो कधी सावचित्त नसतोच. 
दुश्चित्तपणामुळे निरूपण ऐकूनही आत्महित कसे 
होणार ? (३९) 
माकडाच्या हाती रत्न द्यावे किंवा पिशाच्वाच्या हाती 
खजिना सोपवावा, त्याप्रमाणे दुश्चित्त असणाऱ्या माणसापुढे 
अध्यात्म-निरूपण करणे होय. (४०) 
असो. आता हा ऊहापोह पुरे झाला. मूळ शंकेचे 
उत्तर आता दिले पाहिजे. सज्जनांच्या संगतीने किती 
दिवसांत मुक्‍ती होते, ही मूळ शंका आहे. (४१) 





३१२ दशक ८ : समास ६ दासबोध 
ऐका याचें प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें निरोत्तर। या शंकेचे उत्तर आता ऐका, म्हणजे शंका पूर्ण 
संतसंगाचा विचार । ऐसा. असे ॥४२॥ नाहीशी होईल. संतसंगाचा विचार असा आहे. (४२) 


लोहो परीसेसीं लागला । थेंबुटा सागरी मिळाला । 
गंगे सरिते संगम जाला । तत्क्षणी ॥ ४३॥ 


सावध साक्षपी आणी दक्ष । तयास तत्काळचि मोक्ष। 
इतरांस तें अलक्ष । लक्षिळें नवचे ॥ ४४॥ 


येथें शिष्यप्रज्ञाच केवळ । प्रज्ञावंतां नलगे वेळ। 
अनन्यास तत्काळ । मोक्ष लाभे ॥४५॥ 


प्रज्ञांत आणी अनन्य । तयास नलगे येक क्षण! 
अनन्य भावार्थेविण । प्रज्ञा खोटी ॥४६॥ 


प्र्ञेषिण अर्थ न कळे । विश्वासेंबिण वस्तु ना कळे। 
प्रज्ञाविश्वासें गळे । देहाभिमान ॥ ४७॥ 


देहाभिमानाचे अंतीं । सहजचि  वस्तुप्राप्ती । 
सत्संगें सद्‌गती । विलंबचि नाहीं ॥ ४८॥ 


सावध साक्षपी विशेष । प्रज्ञावंत आणी विश्वास । 
तयास साधनीं सायास । करणेंचि नलगे ॥ ४९॥ 


इतर भाविक साबडे । तयांसहि साधनें मोक्ष जोडे। 


साधुसंगें तत्काळ, उडे । विवेकदृष्टी ॥५०॥ 
परी तें साधन मोडूं नये । निरूपणाचा  उपाये। 
निरूपणें लागे सोये । सर्वत्रांसी ॥५१९॥ 


आतां मोक्ष आहे कैसा । कैसी स्वरूपाची दशा। 
त्याचे प्राप्तीचा भर्वसा । सत्संगे' केवी ॥५२॥ 
ऐसें निरूपण प्रांजळ । पुढें बोलिलें असे सकळ। 
श्रोतीं होऊनियां निश्चळ । अवधान द्यावें ॥५३॥ 


अवगुण त्यागावयाकारणें । न्यायनिष्ठुर लागे बोलणें । 
श्रोती कोप न धरणें । ऐसिया बचनाचा ॥ ५४॥ 








लोखंडाला परिसाचा स्पर्श झाला की तत्काळ 
लोखंडाचे सोने होते, थेंबुट सागरात मिळाला कौ 
तत्क्षणी एकरूप होतो किंवा एखाद्या नदीचा गंगेशी 
संगम झाला की तत्क्षणी ती गंगाच बनते. (४३) 
त्याप्रमाणे जो सावध निग्रही ब जागरूक असतो, 
त्याला तत्काळ मोक्ष मिळतो. इतरांना अलक्ष्य अशा 
स्वरूपाची प्राप्ती करून घेता येत नाही. (४४) 
येथे तत्काळ मोक्ष मिळण्यास शिष्याची प्रज्ञाच 
केवळ कारणीभूत होते. कुशाग्र बुद्धीने युक्‍त असणाऱ्यांना 
वेळ लागत नाही. विशेषत: जे शिष्य अनन्य असतात, 
त्यांना तत्काळ मोक्ष लाभतो. (४५) 
जे प्रज्ञावंत आणि अनन्यही असतात, त्यांना एक 
क्षणही लागत नाही. अनन्य भाव जर नसेल तर नुसती 
प्रज्ञा असून चालत नाही. ती निरुपयोगी ठरते. (४६) 
प्रज्ञा नसेल तर निरूपणाचा अर्थ कळत नाही आणि 
विश्वास नसेल तर सद्‌वस्तू कळत नाही. प्रज्ञा आणि विश्वास 
दोन्ही असतील तर देहाभिमान गळून जातो. (४७) 
देहाभिमान नष्ट झाला की शेवटी अगदी सहज 
वस्तूची प्राप्ती होते. सत्संगाने तत्काळ सद्गती मिळते. 
विलंब लागत नाही. (४८) 
जो शिष्य साबध, निग्रही, विशेष प्रज्ञावंत आणि 
विश्वास बाळगणारा असतो, त्याला साधनाचे कष्ट करावेच 
लागत नाहीत. (४९) 
इतर भोळेभाबडे भाविक लोक असतात, त्यांनाही 
साधनाने मोक्ष मिळतो. साधूच्या संगतीमुळे विवेकदृष्टी 
तत्काळ जागृत होते. (५०) 
'पण निरूपणाचा उपाय करीत असताही साधन कधी 
सोडू नये. निरूपणानेच सर्वांना मार्ग सापडतो. (५१) 
आता मोक्ष कसा आहे, स्वरूपदशा कशी असते, 
सत्संगाने त्याची निश्चितपणे प्राप्ती कशी होते, (५२) 
याचे स्पष्ट व स्वच्छ निरूपण पुढे सर्व सांगितले जाईल, 
तरी श्रोत्यांनी निश्चल होऊन शांतचित्ताने अवधान द्यावे.(५३) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, श्रोत्यांनी अवगुणांचा त्याग 
करावा म्हणून न्यायनिष्ठुरपणे बोलावे लागते. तरी अशा 
बोलण्याचा राग श्रोत्यांनी धरू नये. (५४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' दुश्चीतनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 


-]) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास ७ ३९३ 





दशक ८ : 


समास ७ 


मोक्षलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां श्रोतयांचा पक्ष । कितां दिवसां होतो मोक्ष । 
तेचि कथा श्रोते दक्ष । होऊन ऐका  ॥९॥ 


मोक्षास कैसें जाणावें । मोक्ष कोणास हाणावें। 
संतसंगे पावावें । मोक्षास कैसे ॥२॥ 


तरी बद्ध म्हणिजे बांधला । आणी मोक्ष झृणिजे मोकळ जाल । 
तो संतसंगे केसा लाधला । तेंहि ऐका  ॥३॥ 


प्राणी संकल्पें बांधला । जीबपणें बद्ध जाला। 
तो विवेकें मुक्त केला । साधुजनीं ॥४॥ 


मी जीव ऐसा संकल्प । दुढ धरितां गेळे कल्प। 
तेणें प्राणी जाला अल्प । देहबुद्धीचा ॥५॥ 


मी जीब मज बंधन । मज आहे जन्ममरण 
केल्या कर्माचे फळ आपण । भोगीन आतां ॥६॥ 


पापाचें फळ तें दुख । आणी पुण्याचेंफळतें सुख । 
पापपुण्य अवश्यक । भोगणे लागे ॥७॥ 


पापपुण्यभोग सुटेना । आणी गर्भवासहि तुटेना । 
ऐसी जयाची कल्पना । दृढ जाली ॥८॥ 


तया  नांब बांधला । जीवपणें बद्ध जाला| 
जैसा स्वयेंबांधोन कोसल्म । मृत्य पावे ॥९॥ 


तैसा प्राणी तो अज्ञान । नेणें भगवंताचें ज्ञान 
हाणे माझें जन्ममरण । सुटेचिना ॥१०॥ 


आतां कांहीं दान करूं । पुढिल्या जन्मास आधारु । 
तेणें सुखरूप संसारु । होईल माझा 


। करावा, हे सर्व आता ऐका. 








॥११॥ होईल. 


श्रीसमर्थ म्हणतात की, मागे श्रोत्यांनी प्रश्‍न केला 

होता, की मोक्ष किती दिवसांत मिळतो ? त्याचे उत्तर 
आता श्रोत्यांनी दक्ष होऊन ऐकावे. (१) 
मोक्षाला कसे ओळखावे, कुणाला मोक्ष मिळाला 

असे म्हणावे आणि संतांच्या संगतीने मोक्ष कसा प्राप्त 
(२) 
तसेच बद्ध म्हणजे बांधलेला आणि मोक्ष म्हणजे 
मोकळा झालेला. तो मोक्ष संतसंगाने कसा मिळतो, 
तेही ऐका. (३) 
प्राणी संकल्पाने बांधला जातो आणि जीवपणे बद्ध 

होतो. त्याला साधुलोक विवेकाने मुक्‍त करतात. (४) 
मी जीव आहे असा दुढ संकल्प करून युगेच्या 

युगे गेली आहेत. त्यामुळे प्राणी अल्पज्ञ, देहबुद्धीचा 
झाला. (५) 
मी जीव आहे, मला बंधन आहे, जन्ममरण आहे. 

पूर्वी केलेल्या कर्माचे फळ मी आता भोगीन. (६) 
पापाचे फळ दु:ख आणि पुण्याचे फळ सुख 
असते. आपापल्या प्रारब्धानुसार पाप व पुण्य हे भोगावेच 
लागते. (७) 
पापपुण्याचा भोग चुकत नाही आणि गर्भ- 
वासातूनही सुटका नाही, अशी ज्याची दुढ कल्पना 
झालेली असते, (८) 
तो जीवपणाने बांधलेला जाणावा. रेशमाचा किडा 

जसा स्वत:च स्वत:स बांधून घेऊन कोषात गुरफटून 
घेऊन मरून जातो, (९) 
त्याप्रमाणे तो अज्ञानी जीव, भगवंताचे ज्ञान 
नसल्याने, आपले जन्ममरण काही सुटत नाही, असे 
म्हणत राहतो. (१०) 
तो मनात म्हणतो की, आता या जन्मात काही 
दानधर्म करीन म्हणजे तेवढाच पुढील जन्माला आधार 
होईल आणि त्या जन्मात तरी माझा संसार सुखाचा 
(११) 

पूर्वीच्या जन्मात काही दानधर्म केला नाही, म्हणून 


पूर्वी दान नाही केलें । हणोन दरिद्र प्राप्त जाळें। या जन्मात दारिद्र्य प्राप्त झाले. निदान आता या 


आतां तरी कांहीं केलें । पाहिजे कीं 


॥ १२॥ जन्मात तरी काही केलेच पाहिजे की! 


(१२) 


३९४ दशक ८ : 


म्हणौनी दिलें वस्त्र जुनें । आणी येक तांत्र नाणें । 
म्हणे आतां कोटिगुणें । पावेन पुढें ॥१३॥ 
कुशाव्ती  कुझुक्षेत्री । महिमा ऐकोन दान करी। 
आशा धरिली अभ्यांतरीं । कोटिगुणांची ॥ १४॥ 


रुका आडका दान केला । अतितास टुकडा घातला । 
ह्मणे माझा ढीग जाला । कोटि टुकड्यांचा॥ १५॥ 


तो मी खाईन पुढिलिये जन्मीं । ऐसें कल्पी अंतर्यामी । 
वासना गुंतली जन्मकर्मी । प्राणीयांची । ॥ १६॥ 


आतां मी जें देईन । तें पुढिळे जन्मीं पावेन । 
ऐसें कल्पी तो अज्ञान । बद्ध जाणाबा ॥ १७॥ 


बहुतां जन्मांचे अंतीं । होये नरदेहाची प्राप्ती । 
येथें न होतां ज्ञानें सद्गती । गर्भवास चुकेना ॥ १८॥ 
गर्भवास नरदेही घडे । ऐसें हें सर्वथा न घडे। 
अकस्मात भोगणें पडे । पुन्हा नीच योनी ॥ १९॥ 


ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरी । बहुतीं केला बहुतांपरीं । 
नरदेह संसारीं । परम दुल्लभ असे॥ २०॥ 


पापपुण्य समता घडे । तरीच नरदेह जोडे। 
येरवीं हा जन्म न घडे । हेंव्यासवचन भागवतीं ॥ २१॥ 


श्लोक 
नृदेहमाद्य॑ सुलभं सुदुर्लभं 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 





पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 


नरदेह दुल्लभ । अल्प संकल्पाचा लाभ। 
गुरु कर्णधारी स्वयंभ । सुख पाववी ॥२२॥ 


देव अनुकूळ नव्हे जया । स्वयें पापी तो प्राणीया। 
भवाब्धी न तरवे तया । आत्महत्यार बोलिजे॥ २३॥ 


ज्ञानेंबिण  प्राणीयांसी । जन्ममृत्य लक्ष चौर्‍्यासी। 
तितुक्‍या आत्महत्या त्यासी । ह्मणौन आत्महत्यारा ॥ २४॥ 





-असल्याने ते सुखाची प्राप्ती करून देतात. 


समास ७ दासबोध 
म्हणून त्याने एक जुने वस्त्र आणि एक तांब्याचे 
नाणे दान दिले आणि म्हणू लागला की पुढील जन्मात 
याच्या कोटीगुणाने मला प्राप्ती होईल. (१३) 
कुशावर्त, कुरुक्षेत्रादि तीर्थक्षेत्राएचा महिमा रोकून. 
आणि पुढील जन्मी त्याचे पुष्कळ फळ मिळेळ या 
आशेने कांही दान पुण्य करतो. (१४) 
एखादा पैसा, दमडीदान केले आणि अतिथीला एखादा 
तुकडा खाऊ घातला आणि मनात कल्पना करतो आहे कौ, 
यामुळे आता पुढे कोटी तुकड्यांचा ढीग मला मिळेल. (१५) 
तो मी पुढील जन्मात खाईन अशी कल्पना तो 
अंतर्यामी करू लागला. याप्रमाणे प्राण्यांची वासना 
जन्मात आणि कर्मफळात गुंतलेली असते. (१६) 
आतामी जे जे देईन ते ते मला पुढील जन्मात मिळेल 
अशी कल्पना जो करतो तो अज्ञानी व बद्ध जाणावा. (१७) 
अनेक जन्मांच्या शेवटी नरदेहाची प्राप्ती होते. येथे 
जर ज्ञान मिळवून सदूगती प्राप्त करून घेतली नाही, तर 
गर्भवास चुकत नाही. (१८) 
बरे, परत गर्भवास प्राप्त झाला तरी नरदेहच प्राप्त 
होईल असे सहसा घडत नाही आणि अकस्मात परत 
नीच योनी भोगावी लागते. (१९) 
अनेकांनी अनेक प्रकारे शास्त्रामध्ये असे निश्चयपूर्वक 
म्हटले आहे की, या जगात नरदेह परम दुर्लभ आहे.(२०) 
श्रीमत्‌ भागवत पुराणात महर्षी वेदव्यास यांनी असे 
म्हटले आहे की, ज्यावेळी प्राण्याचे पाप व पुण्य 
समसमान होते, तेव्हाच नरदेह प्राप्त होतो. एरवी नरदेह 
प्राप्त होत नाही. (२१) 
अर्थ--सर्वप्रथम नरदेह अत्यंत दुर्लभ असूनही 
भगवत्कृपेने सहज मिळाला आहे. तो सुदृढ होडीसारखा 
असून गुरुदेव हे त्याचे कर्णधार आहेत, मज भगवंताची 
कृपा हा अनुकूल वाहणारा वारा आहे. हे सर्व मिळूनही 
जो मनुष्य भवसागरातून तरून जात नाही, तो आत्मघातकी 
जाणावा. 
नरदेह दुर्लभ आहे खरा; पण अल्पशा संकल्याने 
त्याचा लाभ होतो. गुरू हे कर्णधार असून स्वत:सिद्ध 
(२२) 
ज्याला देवाची कृपा लाभत नाही, तो प्राणी स्वतः 
अत्यंत पापी असतो. त्याला भवसागर तरून जाणे शक्य 
होत नाही. त्याला आत्मघातकी असे म्हणतात. (२३) 
नरदेहात ज्ञान प्राप्त करून घेतले नाही तर चौर्‍यांशी 
लक्ष योनींत जन्म-मरण भोगावे लागते, म्हणजे तितक्‍या 
आत्महत्या त्याला घडतात, म्हणून त्याला आत्महत्यारा 
असे म्हटले आहे. (२४) 


दासबोध 


नरदेहीं ज्ञानेंविण । कदा न चुके जन्ममरण 
भोगणे लागती दारुण । नाना नीच योनी ॥ २५॥ 


रीस मर्कट श्वान सूकर । अश्व वृषभ होसा खर। 
काक कुर्कुट जंबुक मार्जर । सर बेडुक मक्षिका ॥ २६॥ 


इत्यादिक नीच योनी । ज्ञान नस्तां भोगणें जनीं। 
आशा धरी मूर्ख प्राणी । पुढिलिया जन्माची ॥ २७॥ 


पडतां । तोचि पाविजे मागुतां। 
॥ २८॥ 


हा नरदेह 
ऐसा विश्वास धरितां। लाज नाहीं 


कोण पुण्याचा संग्रहो । जे पुन्हां पाविजे नरदेहो । 
दुराशा धरित्री पाहो । पुढिलिया जन्माची ॥ २९॥ 


ऐसे मूर्ख अज्ञान जन। केलें संकल्यें बंधन 
शत्रू आपणासि आपण । होऊन ठेला ॥३०॥ 


श्लोक 
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ 


ऐसें संकल्पाचे बंधन । संतसंगे तुटे जाण। 
ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल ॥३१॥ 


शरीर । निर्माण जालें सचराचर! 
॥३२॥ 


पांचा भूतांचे 
प्रकृतिस्वभावें जगदाकार । वर्ता ल्मगे 


देह अवस्ता अभिमान । स्थानें भोग मात्रा गुण। 
शक्ती आदिकरून लक्षण । चौपुटी तत्वांचे ॥३३॥ 


ऐसी  पिंडब्रह्मांडरचना । विस्तारें वाढली कल्पना । 
निर्धारितां तत्वज्ञाना । मतें भांबावलीं ॥३४॥ 


नाना मतीं नाना भेद । भेदे वाढती बेवाद। 
परी तो ऐक्यतेचा संवाद । साधु जाणती ॥ ३५॥ 


तया संबादाचें लक्षण । पंचभूतिक देह जाण। 
त्या देहामध्यें कारण । आत्मा बोळखावा॥ ३६॥ 


देह अंती नासोन जाये । त्यास आत्मा ह्ाणों नये! 
नानां तत्वांचा समुदाये । देहामध्यें आला ॥ ३७ 


दशक ८ : 





समास ७ ३१५ 


नरदेह प्राप्त झाला असता सान प्राप्त करून घेतले 
नाही तर जन्ममरणपरंपरेतून सुटका होऊ शकत नाही 
आणि नाना दारुण नीच योनी भोगाव्या लागतात. (२५) 
अस्वल, माकड, कुत्रा, डुक्कर, घोडा, बैल, रेडा, 
गाढव, कावळा, कोंबडा, कोल्हा, मांजर, सरडा, बेडूक, 
माशी, (२६) 
इत्यादी नीच योनी ज्ञान न झाल्याने लोकांना 
भोगाव्या लागतात. मूर्ख प्राणी पुढल्या जन्माची आशा 
धरीत असतो. (२७) 
हा नरदेह पडल्यावर पुन्हा नरदेहच मिळेल, असा 
विश्वास धरण्याची त्यांना लाजही वाटत नाही. (२८) 
त्यांनी काय असा मोठा पुण्यसंग्रह केलेला असतो 
की परत नरदेहच लाभावा? पण तरी मनात पुढल्या 
मनुष्यजन्माची दुराशा बाळगतात. (२९) 
असे जे मूर्ख आणि अज्ञानी लोक असतात, ते 
स्वत:च्या संकल्पानेच बंधनात पडतात आणि आपण 
आपलेच शत्रू होऊन राहतात. (३०) 
अर्थ--आपणच आपले बंधू व आपणच आपले 
शत्रू असतो. 
असे जे संकल्पामुळे बंधन उत्पन्न होते ते संतसंगाने 
तुटते, हे जाणून घ्यावे. आता त्याचे लक्षण सांगतो तेही 
ऐकावे. (३१) 
आपले शरीर तसेच सर्व चराचर हे पंचमहाभूतांपासून 
झालेले आहे. प्रकृतीच्या स्वभावानुसार या जगातील सर्व 
कार्य चाललेले असते. (३२) 
देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, मात्रा, गुण 
वब शक्‍ती अशी आठ तत्त्वे एका देहाची व याच्या चौपट 
म्हणजे बत्तीस तत्त्वे चारी देहांची होतात. (३२३) 
अशी ही पिंडाची, ब्रह्मांडाची रचना विस्तार 
पावल्याने तत्त्वज्ञानाचा निर्धार करताना अनेक कल्पनांच्या 
योगे मतामतांचा गोंधळ झाला आहे. (३४) 
नाना मते, नाना भेद यांमुळे वादविवाद उत्पन्न 
झाले आहेत. पण त्या सर्वांचा समन्वय कसा साधायचा 
ते साधू जाणतात. (३५) 
त्या संवादाचे लक्षण याप्रमाणे जाणावे. देह 
'पांचभौतिक आहे. त्यांत आत्मा हा कारण म्हणून 
ओळखावा. (३६) 
देह शेवटी नष्ट होतो, म्हणून त्याला आत्मा असे 
कधीही म्हणू नये. या देहाध्ये नाना तत्त्वे एकत्र आलेली 
आहेत. (३७) 





३१६ दशक ८ : समास ७ दासबोध 
अंतःकर्ण  प्राणादिक । विषये इंद्रिये दशक। अंत:करण, मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार हे 
हा सूक्ष्माचा विवेक । बोलिला शास्त्री ॥३८॥ । अंत:करणपंचक; प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान 


घेतां सूक्ष्माची शुद्धी । भिन्न अंत:करण मन बुद्धी । 
नाना तत्वांचे उपाधी । वेगळा आत्मा ॥३९॥ 


स्थूळ सूक्ष्म कारण । माहाकारण विराट हिरण्य । 
अव्याकृत मूळप्रकृतिजाण। ऐसे अष्टदेहे ॥४०॥ 


च्यारी पिंडी च्यारी ब्रह्मांडी । ऐसी अष्टदेहाची प्रौढी । 
प्रकृतिपुरुषांची वाढी । दशदेह बोलिजे ॥४१॥ 


ऐसें तत्वांचे लक्षण । आत्मा साक्षी विलक्षण । 
कार्य कर्ता कारण । दृश्य तयाचें ॥४२॥ 


जीबशिव  पिंडब्रह्मांड । मायेअविद्येचें बंड। 
हें सांगतां असे उदंड । परी आत्मा तो वेगळा ॥ ४३॥ 


पाहों जातां आत्मे च्यारी । त्यांचें लक्षण अवधारी । 
हे जाणोनि अभ्यांतरीं । सदृढ धरावें ॥ ४४॥ 


येक जीवात्मा दुसरा शिवात्मा । तिसरा परमात्मा जो विश्वात्मा । 
चौथा जाणिजे निर्मळात्मा । ऐसे च्यारी आत्मे ॥ ४५॥ 


भेद उंच नीच भासती । परी च्यारी येकचि असती । 
येविषीं दृष्टांतसंमती । सावध ऐका ॥ ४६॥ 


घटाकाश& /मठाकाश । महदाकाश चिदाकाश। 
अवघे मिळोन आकाश । येकचि असे ॥ ४७॥ 


तैसा जीवात्मा आणी शिवात्मा । परमात्मा आणी निर्मळात्मा । 
अवघा मिळोन आत्मा । येकचे असे ॥ ४८॥ 


घटी व्यापक जें आकाश । तया नांब घटाकाश। 
पिंडी व्यापक ब्रह्मांश । त्यास जीवात्मा बोलिजे॥ ४९॥ 


मठीं व्यापक जें आकाश । तया नांब मठाकाश। 
तैसा ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांश । त्यास शिवात्मा बोलिजे॥ ५०॥ 








हे प्राणपंचक; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे विषयपंचक; 
पाच कर्मेंद्रिये व पाच ज्ञानेंद्रिये मिळून २५ तत्त्वांच्या 
सूक्ष्म देहांचा विचार शास्त्रात केला आहे. (३८) 
सूक्ष्म देहाचा शोध घेऊ लागले की, अंत:करण, 
मन, बुद्धी व इतरही नाना तत्त्वांच्या उपाधीहून आत्मा 
वेगळा आहे हे कळते. (३९) 
स्थूल, सूक्ष्म कारण व महाकारण हे पिंडाचे चार 
व विराट, हिरण्य, अव्याकृत व मूळप्रकृती हे ब्रह्मांडाचे 
चार मिळून आठ देह आहेत ते जाणून घ्यावे. (४०) 
चार पिंडाचे व चार ब्रह्मांडाचे असे आठ देह 
होतात, याशिवाय प्रकृती व पुरुष धरून दहा देहही 
सांगितले जातात. (४१) 
याप्रमाणे तत्त्वांचे लक्षण सांगितले आहे; पण आत्मा 
याहूनही विलक्षण म्हणजे लक्षणहीन असून तो या सर्व 
तत्त्वांचा व कार्य म्हणजे जगत, कर्ता म्हणजे ईश्वर व 
कारण म्हणजे माया या सर्वांचाही साक्षी आहे. वरील सर्व 
आत्म्याहून निराळी असल्याने त्याची दृश्ये आहेत. (४२) 
जीव, शिव, पिंड, ब्रह्मांड, विद्यामाया, अविद्या- 
माया यांच्याविषयी खूपच सांगता येईल; पण आत्मा या 
सर्वांहून वेगळाच आहे. (४३) 
तसे पाहू गेले तरी चार आत्मे आहेत असे सांगितले 
जाते. त्यांची लक्षणे ऐकून ती अंतरात सुदृढ धरावीत.(४४) 
'एक जीवात्मा, दुसरा शिवात्मा, तिसरा जो सर्व विश्वाचा 
आत्मा त्यालाच परमात्मा असेही म्हणतात व चौथा निर्मळात्मा 
असे चार आत्मे सांगितले जातात. (४५) 
त्यांत उच्च, नीच असे भेद भासत असले तरी 
वास्तविक ते चारी एकच आहेत. हे कळावे म्हणून दृष्टान्त 
सांगितला जात आहे, तो सावधपणे ऐकावा. (४६) 
घटकाश, मठाकाश, महदाकाश व चिदाकाश 
अशी चार आकाशे सांगितली जात असली, तरी खरे 
पाहता सर्व मिळून एकच आकाश आहे. (४७) 
त्याप्रमाणेच जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा आणि 
निर्मळात्मा सर्व मिळून एकच आत्मा आहे. (४८) 
घटला व्यापून जे आकाश असते त्याचे नाव 
घटकाश तसा पिंडाला व्यापून जो ब्रह्मांश असतो, त्याला 
जीवात्मा म्हणतात. (४९) 
मठाला जे आकाश व्यापून असते. त्याला मठाकाश 
म्हटले जाते. त्याप्रमाणे ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांश व्यापून 
असतो, त्याला शिवात्मा म्हणतात. (५०) 


दासबोध 


दशक ८ : 


समास ७ ३१७ 





मठाबाहेरेळ आकाश । तया नांब महदाकाश। 
ब्रह्मांडाबाहेरेळ  ब्रह्मांश । त्यास परमात्मा बोलिजे॥ ५१॥ 


उपाधीवेगळें आकाश । तया नांब चिदाकाश। 
तैसा निर्मळात्मा परेश । तो उपाधीबेगळा ॥५२॥ 


उपाधीयोगें वाटे भिन्न । परी तें आकाश अभिन्न । 
तैसा आत्मा स्वानंदघन । येकचे असे ॥५३॥ 


दुृश्यासबाह्य अंतरीं । सूक्ष्मात्मा निरंतरी । 
त्याची वर्णावया थोरी । शेष समर्थ नव्हे ॥५४॥ 


ऐसें आत्म्याचे लक्षण । जाणतां नाहीं जीवपण। 
उपाधी शोधितां, अभिन्न । मुळींच आहे ॥५५॥ 


जीवपणें येकदेसी । अहंकारे जन्म सोसी । 
विवेक पाहातां प्राणीयांसी । जन्म कैंचा ॥५६॥ 


जन्ममृत्यापासून सुटल्म । या नांब जाणिजे मोक्ष जाला । 
तत्वे शोधितां, पावल । तत्वतां वस्तु ॥ ५७॥ 


तेचि वस्तु ते आपण । हें माहावाक्याचें लक्षण । 
साधु करिती निरूपण । आपुलेन मुखें ॥५८॥ 


जेचि क्षणीं अनुग्रह केला । तेचि क्षणीं मोक्ष जाला। 


बंधन कांहीं आत्मयाला । बोलोंचि नये ॥५९॥ 
आतां आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मावळली । 
संतसंगे तत्काळ जाली । मोक्षपदवी ॥६०॥ 


स्वप्नामधें जो बांधला । तो जागृतीनें मोकळा केला । 
ज्ञानविवेकें प्राणीयाल्म । मोक्षप्राप्ती ॥६१॥ 


अज्ञाननिसीचा अंतीं । संकल्पदुःखें नासती। 
तेणें गुणें होये प्राप्ती । तत्काळ मोक्षाची ॥ ६२॥ 


तोडाबया  स्वणबंधन । नळगे आणीक साधन। 
तयास प्रेत्न जागृतीबीण । बोलोंचि नये ॥६३॥ 








मठाच्या बाहेर जे आकाश असते त्याला महदाकाश 
असे नाव आहे. त्याप्रमाणे ब्रह्मांडाबाहेरील जो ब्रह्मांश 
त्याला परमात्मा म्हणतात. (५१) 

उपाधीवेगळे जे आकाश त्याला चिदाकाश असे 
नाव आहे तसेच उपाधिवेगळा जो ब्रह्मांश तोच निर्मळात्मा 
परेश जाणावा. (५२) 

उपाधीच्या योगे आकाश भिन्न भासते पण वास्तविक 
ते अभिन्नच असते त्याप्रमाणे स्वानंदघन असा एकच 
आत्मा आहे. (५३) 

दुश्याला आतून-बाहेरून व्यापून असणारा सूक्ष्मात्मा 
निरंतर एकच आहे. त्याची थोरवी वर्णन करायला 
शेषसुद्धा समर्थ नाही. (५४) 

हे आत्म्याचे लक्षण नीट जाणून घेतले की जीवपण 
उस्तच नाही. चारी भेद उपाधीच्या योगाने भासतात. उपाधीचा 
शोध घेतला की ती मिथ्या ठरते, म्हणून स्वरूपत: हे भेद 
खरे नसून समजावून सांगण्यासाठी त्यांची कल्पना केली 
जाते. मुळात आत्मा एकच एक आहे. (५५) 

देहाच्या उपाधीमुळे तो स्वत:ला एकदेशी जीव समजतो 
आणि अहंकारामुळे जन्म भोगत राहतो. नीट विचार केला 
असता प्राण्याला जन्मच नाही, हे कळून येते. (५६) 

जन्ममृत्यूपासून सुटणे यालाच मोक्ष झाला असे 
म्हणतात. तत्त्वांचा शोधे घेऊ लागले असता, त्या 
तत्त्वांपासून आपण भिन्न आहोत, हे कळून येते व अशा 
रीतीने शोध घेता घेता तो शोध घेणारा वेगळा उस्तच 
नाही, तर तो तत्त्वत: वस्तूच होतो. (५७) 

आपण म्हणजे ती वस्तूच आहे. 'तत्त्वमसि' हे 
महावाक्य आहे. साधू आपल्या मुखाने याच महावाक्‍्याचे 
स्पष्टीकरण करतात. (५८) 

ज्या क्षणाला गुरू असा अनुग्रह करतात त्याच 
क्षणी मोक्ष मिळतो. आत्म्याला बंधन आहे असे 


बोल्सुद्धा नये. (५९) 
आता शंकेचे निरसन होऊन संदेह वृत्ती नाहीशी झाली 


आणि संतांच्या संगतीने तात्काळ मोक्षपदाची प्रापी झाली.(६०) 

स्वप्नामध्ये ज्याला वाटत होते की आपण बांधले 
गेले आहोत त्याला जागृती आली असता कळून येते की, 
आपण तर मोकळेच आहोत. (६१) 

अज्ञानरूपी रात्रीचा शेवट झाला को संकल्पाने 
निर्माण झालेली दु:खे नाहीशी होतात आणि त्यायोगे 
तात्काळ मोक्षाची प्राप्ती होते. (६२) 

स्वप्नांतील बंधन तोडायला दुसरे काही साधन 
करावयाची जरुरी नसते. जागृतीशिवाय इतर प्रयत्नांचा 
विचारही करू नये. (६३) 


३१९८ 


दशक ८ : 


समास ८ दासबोध 





तैसा संकल्पें बांधला जीव । त्यास आणीक नाहीं उपाव । 
विवेक पाहाता वाव । बंधन होये ॥६४॥ 


बिवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाव तो तो सीण। 
बिवेक पाहाता आपण । आत्माच असे ॥६५॥ 


आत्मयाचा ठाई कांहीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं। 
जन्ममृत्य हें सर्वहि । आतमत्वीं न घडे ॥६६॥ 





त्याप्रमाणे संकल्पाने जीव बांधलेला असतो. त्यातून 
सुटण्यास विवेकाशिवाय दुसरा उपाय नाही. विवेक केला 
को, नसून असल्यासारखे मानलेले बंधन नाहीसे होते.(६४) 
विवेक न करता दुसरी जी जी साधने करावीत 
त्याने सर्व शीणच होतो. विवेक केला को आपण 
आत्माच आहोत हे कळते. (६५) 
आत्म्याच्या ठिकाणी बंध, मोक्ष दोन्हीही नाहीत. 
जन्ममृत्यू इत्यादी सर्वही आत्म्याच्या ठिकाणी घडत 
नाहीत. (६६) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मोक्षलक्षणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक ८ : 


() 
समास ८ 


आत्मदर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । परमात्मा तो तूंचि जाण। 
तया परमात्मयाचें लक्षण । तें हें ऐसें असे ॥१॥ 


जन्म नाहीं मृत्य नाहीं । येणें नाहीं जाणें नाही। 
बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । परमात्मयासी । ॥२॥ 


परमात्मा निर्गुण निराकार । परमात्मा अनंत अपार। 
परमात्मा नित्य निरंतर । जैसा तैसा 1॥३॥ 


परमात्मा सर्वांस व्यापक । परमात्मा अनेकीं येक। 
'परमात्मयाचा विवेक । अतर्क्य आहे. ॥४॥ 


ऐसी परमात्मयाची स्थिती । बोलताती वेद श्रुती । 
परमात्मा पाविजे भव्तीं । येथें संशय नाहीं. ॥५॥ 


तये भक्तीचे लक्षण । भक्‍ती नवविधा भजन। 
नबविधा भजनें पावन । बहु भक्‍त जाळे ॥६॥ 


तया नवविधामध्यें सार । आत्मनिवेदन थोर। 
तयेचा करावा विचार । स्वानुभवें स्वयें ॥७॥ 


आपुल्या  स्वानुभवें । आपणास  निवेदावें। 
आत्मनिवेदन  जाणावें1 ऐसे असे ॥८॥ 
महत्पूजेचा अंतीं । देवास मस्तक बाहाती। 


तैसी आहे निकट भक्ती । आत्मनिवेदनाची ॥९॥ 





मागील समासात परमात्मा तो तूचि जाण असे 
निरूपण केले गेले. आता त्या परमात्म्याचे लक्षण 
सांगितले जात आहे. (१) 
परमात्म्याला जन्म नाही, मृत्यू नाही, येणे नाही, 
जाणे नाही, बंध आणि मोक्ष दोन्हीही नाही. (२) 
'परमात्मा निर्गुण, निराकार, अनंत, अपार, नित्य व 
निरंतर असा आहे, ज्यात बदल होत नाही, जो जसाच्या 
तसाच राहतो तो परमात्मा होय. (३) 
परमात्मा हा सर्वव्यापक असून अनेकांना तो 
एकटाच व्यापून असतो. परमात्म्यासंबंधीचा विवेक हा 
अतर्वर्य आहे. (४) 
वेद व श्रुती याप्रकारे परमात्मस्वरूपाचे वर्णन 
करतात; पण असे असले तरी त्याची प्राप्ती भक्तीने 
निश्चितपणे होते यात जराही संशय नाही. (५) 
ती भक्ती म्हणजेच भजन नऊ प्रकारचे आहे. या 
नवविधाभक्तीच्या योगे अनेक भक्‍त पावन झाले.(६) 
त्या नवविधाभक्तीत आत्मानिवेदन सर्वांत श्रेष्ट 
असून सर्वांचे जणू सार आहे. त्या आत्मनिवेदनासंबंधी 
विचार करून स्वत: अनुभव घ्यावा. (७) 
आपल्या स्वत:च्या अनुभवाच्या योगे आपले 
आत्मनिवेदन खरोखरीच झाले आहे कौ नाही, ते जाणून 
घ्यावे. (८) 
महापूजा करून शेवटी देवाला मस्तक वाहतात. 
आत्मनिवेदन भक्ती ही या प्रकारासारखी अत्यंत निकटची 
भक्‍ती आहे. (९) 


दासबोध 


आपणांस  निबेदिती । ऐसे भक्‍त थोडे असती । 
तयांस परमात्मा मुक्‍ती । तत्काळ देतो ॥१०॥ 


आपणास कैसें निवेदावें । कोठें जाऊन पडावें। 
किंवा मस्तक तोडावें । देवापुढे ॥१९१॥ 
ऐसें ऐकोन बोलणें । वक्ता वदे सर्वज्ञपणे । 
श्रोता सावधान होणें । येकाग्र चित्ते ॥१२॥ 


आत्मनिबेदनाचें 
मग परमात्मा 


लक्षण । आधीं पाहावें मी कोण। 
निर्गुण । तो बोळखावा ॥ १३॥ 


देवाभक्ताचें शोधन । करितां होतें आत्मनिवेदन । 
देव आहे पुरातन । भक्त पाहे. ॥ ९४॥ 


देवास वबोळखों जातां । तेथें जाली  तद्ूपता । 
देवभक्तविभक्तता । मुळींच नाही. ॥१५॥ 


विभक्त नाहीं म्हणोन भक्‍त । बंद्धन नाहीं म्हणोनि मुक्‍त । 
अयुक्त नाहीं बोलणें युक्‍त । शास्त्राधारें ॥१६॥ 
देवाभक्ताचें पाहातां मूळ । होये भेदाचे निर्मूळ। 
येक परमात्मा सकळ । दृश्यावेगळा  ॥ १७॥ 


तयासि होतां मिळणी । उरी नाहीं दुजेपणीं । 
देव भक्त हे कडसणी । निरसोन गेळी ॥१८॥ 


आत्मनिवेदनाचे अंतीं । जें कां घडली अभेद भक्ती । 
तये नांब सायोज्यमुक्‍ती । सत्य जाणाबी ॥१९॥ 


जो संतांस शरण गेला । अद्वैतनिरूपणें बोधला। 
प्रग जरी वेगळा केला । तरी होणार नाहीं ॥ २०॥ 


नदी मिळाली सागरी । ते निवडाबी कोणेपरी। 
ल्येहो सोनें होतां माघारी । काळिमा न ये ॥२१॥ 


नैसा भगवंती मिळाला । तो नवचे वेगळा केला। 
देव भक्‍त आपण जाला । विभक्त नव्हे ॥२२॥ 


देव भक्त दोनी येक । ज्यासी कळला विवेक । 
माधुजनीं मोक्षदायेक । तोचि जाणावा ॥ २३॥ 


आतां असो हें बोलणें । देव पाहावा भक्तपणें। 
नेणें त्याचें ऐश्वर्य बाणे । तत्काळ आंगीं ॥ २४॥ 


दशक ८ : 





समास ८ ३१९ 
याप्रमाणे स्वत:स समर्पण करणारे भक्‍त फार थोडे 
असतात. त्यांना परमात्मा तात्काळ मुक्‍ती देतो. (१०) 
त्यावर श्रोत्याने विचारले की, आपण स्वत:स कसे 
निवेदावे ? कोठे जाऊन पडावे अथवा देवापुढे आपले मस्तक 
तोडून घ्यावे ? काय करावे ते काहीच कळत नाही.(११) 
हे बोलणे ऐकून सर्वज्ञ वक्ता म्हणाला कौ, आता 
श्रोत्यांनी सावध होऊन चित्त एकाग्र करावे. (९१२) 
आत्मनिवेदन कशास म्हणावे त्याचे लक्षण सांगतात. 
आधी मी कोण याचा शोध घ्याबा व नंतर परमात्मा 
निर्गुण आहे हे जाणून घ्यावे. (१३) 
याप्रमाणे देव कसा आहे, भक्‍त कोणास म्हणावे 
याचा शोध घेऊ लागले की आपोआप आत्मनिवेदन 
होते. देव शाश्वत आहे हे भक्‍तास कळून येते. (१४) 
देवाची ओळख पटवून घेण्याचा प्रयत्न करताना 
आपोआप तद्रूपता येते. मग देव-भक्‍त यांच्यात विभक्तता 
मुळीच राहात नाही. (१५) 
विभक्त नाही म्हणूनच त्याला भक्‍त म्हणतात. बंधन 
नाही म्हणूनच मुक्‍त म्हणतात, हे बोलणे अयुक्त नाही. 
कारण याला शास्त्राधार असल्याने ते युक्‍तच आहे. (१६) 
देव व भक्त यांच्या मुळाचा शोध घेऊ लागल्यावर 
भेद समूळ नाहीसा होतो. सर्व दृश्याच्या पलीकडे एक 
परमात्माच आहे हे कळून येते. (१७) 
त्याच्याशी ऐक्य झाले की दुजेपणा म्हणजेच द्वैत 
उरतच नाही. देव-भक्‍त असा अडसर राहातच नाही.(१८) 
याप्रमाणे आत्मनिवेदनाच्या शेवटी देवभक्तांचे ऐक्य 
होऊन जी अभेदभक्ती घडते, तिचेच नाव सायुज्यमुक्‍ती 
होय हे सत्य जाणून घ्यावे. (१९) 
जो संतांना शरण जातो आणि अद्वैताचा उपदेश ज्याला 
निरूपणाने प्राप्त झालेला असतो. त्याला मग वेगळे करण्याचा 
प्रयत्न केला, तरी तो वेगळा होऊच शकत नाही. (२०) 
नदी एकदा सागराला मिळाली, त्याच्याशी एकरूप 
झाली की तिला निवडून वेगळी कशी करतां येईल? 
लोखंडाचे परिसाच्या स्पर्शाने एकदा सोने झाले को 
त्याचा काळसरपणा परतून येत नाही. (२९) 
त्याप्रमाणे जो भगवंताशी एकरूप होतो, जो भक्‍त 
देवच होतो, तो परत वेगळा केला जाऊ शकत नाही.(२२) 
देव व भक्‍त दोन्ही एकच आहेत, हा विवेकज्याला कळतो 
तो साधुजनांनाही मोक्षदायक ठरतो, हे जाणून घ्यावे.(२३) 
आता हे बोलणे पुरे झाले. देवाशी एकरूप होऊन 
म्हणजेच भक्‍्तपणाने देवाला पाहवे. तसे केल्याने देवाचे 
ऐश्वर्य अंगी तात्काळ बाणते. (२४) 


३२० 


दशक ८ : समास ८ 


दासबोध 





देहचि होऊन राहिजे । तेणें देहदु:ख साहिजे। 
देहातीत होतां पाविजे । परब्रह्म तें. ॥२५॥ 
देहातीत कैसें होणें । कैसें परब्रह्म पावणें। 
ऐश्वर्याची लक्षणें । कवण सांगिजे ॥ २६॥ 
ऐसें श्रोता आक्षेपिलें । याचें उत्तर काये बोलिलें। 
तेंचि आतां निरोपिलें। सावध ऐका ॥२७॥ 
देहातीत वस्तु आहे तें तू परब्रह्म पाहे। 
देहसंग हा न साहे। तुज विदेहासी ॥२८॥ 
ज्याची बुद्धी होये ऐसी । वेद वर्णिती तयासी। 
शोधितां नाना शास्त्रांसी | न॒ पडे ठाई॑ ॥ २९॥ 


ऐश्वर्य ऐसें तत्वतां । बाणे देहबुद्धि सोडितां। 


देह मी ऐसें भावितां । अधोगती ॥३०॥ 
याकारणें साधुवचन । मानूं नये  अप्रमाण। 
मिथ्या मानितां दूषण । लागों पाहे. ॥३१॥ 


साधुबचन तें कैसें । काये धरावें विश्वासें। 
येक वेळ स्वामी ऐसें । मज निरोपावें ॥३२॥ 


सोहं आत्मा स्वानंदघन । अजन्मा तो तूंचि जाण। 
हेचि साधूचे वचन । सदृढ धरावें. ॥३३॥ 
महावाक्याचें अंतर । तूंचि ब्रह्म निरंतर। 
ऐसिया बचनाचा विसर । पडोंचिे नये ॥ ३४॥ 


देहासि होईल अंत । मग मी पावेन अनंत। 
ऐसें बोलणें निश्रांत । मानूंचि नये ॥ ३५॥ 


येक मूर्ख ऐसें म्हणती । माया नासेल कल्पांती । 
मग आम्हांस ब्रह्मप्राप्ती । येरबी नाहीं. ॥३६॥ 


मायेसी होईल कल्पांत । अथवा देहासी येईल अंत। 
तेव्हां पावेन निवांत । परब्रह्म मी ॥३७॥ 


हे बोलणें अप्रमाण । ऐसें नव्हे समाधान| 
समाधानाचें लक्षण । वेगळेंचि असे ॥३८॥ 


शैन्य अवघेचि मरावे । मग राज्यपद प्राप्त व्हावें । 
शैन्य अस्तांचि राज्य करावें । हें कळेना ॥३९॥ 








'मी देह' असे मानून देहच होऊन राहिले की, 
देहदु:ख भोगावे लागतेच. देहातीत झाले की परब्रह्माची 
प्राप्ती होते. (२५) 

यावर श्रोता विचारतो आहे को, देहातीत कसे 
व्हावे, परब्रह्माची प्राप्ती कशी करून घ्यावी, ऐश्वर्याची 
लक्षणे कोणती, हे सर्व आपण सांगावे. (२६) 

श्रोत्यांनी असे प्रश्‍न विचारले, त्याचे उत्तर काय 
दिले गेले, तेच आता वर्णन करून सांगितले जाईल. तरी 
सावध होऊन ऐका. (२७) 
देहातीत वस्तू म्हणजे जे परब्रह्म तेच तू आहेस. 
तू विदेह असल्याने तुला देहाशी तादात्म्य सहन होत 
नाही. (२८) 
ज्याची बुद्धी अशा प्रकारची होते, त्याची थोरवी 
वेदही वर्णन करतात. नाना शास्त्रांच्या अभ्यासाने सुद्धा 
अशी बुद्धी प्राप्त होत नाही. (२९) 
देहबुद्धी सोडली की, अशा प्रकारचे ऐश्वर्य प्राप्त 
होते. मी देह अशी भावना ठेवल्याने अधोगती होते.(३०) 
म्हणून साधूंचे वचन कधी खोटे मानू नये. त्याला 
मिथ्या मानण्याने दोष लागतो. (३१) 
यावर श्रोता विचारतो की, साधु-वचन ते कोठले ? 
त्यावर विश्वास का ठेवाव ? स्वामी आपण एक वेळ 
मला हे सर्व समजावून द्यावे. (३२) 
सो5हं म्हणजेच स्वानंदघन आत्मा तोच मी आहे. 
तो अजन्मा असून तो तूच आहेस, हे जाणावे. हेच 
साधूचे वचन अंतरात सुदृढ धरावे. (३३) 
महावाक्याचे मर्म जे ' तूच निरंतर ब्रह्म आहेस' या 
वाक्याचा विसर कधीही पडू देऊ नये. (३४) 
देहाचा अंत होईल आणि मग मला अनंताची प्राप्ती 
होईल असे हे भ्रमिष्टपणाचे बोलणे कधी मानूच नये.(३५) 
काही मूर्ख लोक असे म्हणतात की कल्पांती 
मायेचा नाश होईल तेव्हाच आम्हांला ब्रह्मप्राप्ती होईल, 
तोपर्यंत होणार नाही. (३६) 
कल्पांताच्यावेळी माया नाहीशी होईल तेव्हा अथवा 
या देहाचा अंत होईल, तेव्हा मला सावकाश परदत्रह्म प्राप्त 
होईल. (३७) 
हे बोलणे बिनबुडाचे आहे. याने समाधान होऊ शकत 
नाही. समाधानाचे लक्षण काही वेगळेच असते. (३८) 
सैन्य सर्वच्या सर्व मरून जावे ब मग आपल्याला 
राज्यपद मिळावे अशी इच्छा धरण्यापेक्षा सैन्य असतानाच 
राज्य करावे, हे अधिक बरे पण हे कळत नाही. (३९) 


दासबोध 


माया असोनिच नाहीं । देहे असतांच विदेही। 
ऐसें समाधान कांहीं । बोळखावें ॥ ४०॥ 


दशक ८ : 


राज्यपद हातासी आलें । मग परिवारें काय केलें। 
परिवारा देखतां राज्य गेलें । हें. तों. घडेना ॥४९॥ 


प्राप्त जालियां आत्मज्ञान । तैसें दृश्य देहभान 
दृष्टी पडतां समाधान । जाणार नाही. ॥४२॥ 


मार्गी मुळी सर्पाकार । देखतां भये आलें थोर। 
कळतां तेथीचा विचार । मग मारणें काये॥ ४३॥ 


तैसी माया भयानक । विचार पाहातां माईक । 
मग तयेचा धाक । कासया धरावा ॥ ४४॥ 


देखतां मृगजळाचे पूर । म्हणे कैसा पावो पैलपार। 
कळतां तेथीचा विचार । सांकडें कैंचें ॥ ४५॥ 


देखतां स्वप्न भयानक । स्वणीं बाटे परम धाक । 
जागृती आल्तयां साशंक । कासया व्हावें ॥ ४६॥ 


तथापी माया कल्पनेसी दिसे । आपण कल्पनेतीत असे। 
तेथें उद्देग|  काईसे । निर्विकल्पासी ॥ ४७॥ 





अंती मती तेचि गती । ऐसें सर्वत्र बोलती । 
तुझा अंतीं तुझी प्राप्ती । सहजचि जाली ॥४८॥ 


चौदेहांचा 
अंतांप्रांतासी 


अंत । आणी जन्म मुळाचा प्रांत । 
अलिप्त । तो तूं आत्मा ॥४९॥ 


जयासी ऐसी आहे मती । तयास ज्ञानें आत्मगती। 
गती आणी अवगती | वेगळाचि तो ॥५०॥ 


मति खुंटली बेदांची । तेथें गती आणी अवगती कैंची । 
उदन्सशास्त्रगुरुप्रचितीची । ऐक्यता आली ॥५१॥ 





":. दासबोध ( मराठी )-- 11 » 


समास ८ ३२९ 

त्याप्रमाणेच माया असूनही नसणे व देही असतानाच 
विदेही होणे यात जे समाधान आहे, ते जाणून घेतले 
पाहिजे. (४०) 

एकदा राज्यपद हातात आल्यावर मग परिवाराने 
काय बिघडणार आहे ? परिवारामुळे राज्य गेले असे तर 
घडूच शकत नाही. (४१) 

एकदा आत्मज्ञान झाल्यावर जरी दृश्य जगत्‌ दृष्टीस 
दिसत असले, देहाचे भानही राहात असले, तरी प्राप्त 
झालेले समाधान त्यामुळे जाणार नाही. (४२) 

मार्गाने जात असताना सर्पाच्या आकाराची मुळी वाटेत 
दिसली त्यामुळे सर्प आहे, असे वाटून खूप भीतीही वाटली, 
'पण मग कळले की हा सर्प नसून ही मुळी आहे. मग 
आता मारायचे कुणाला आणि कशासाठी ? (४३) 

त्याप्रमाणे माया भयानक वाटत होती; पण विचार 
केल्यावर ती मायिक आहे, मिथ्या आहे हे कळून आले. 
मग आता तिचा धाक कशाला धरायचा? (४४) 

मृगजळाचा पूर पाहून प्रथम वाटू लागले की, 
याच्या पैलतीरास आपण कसे जाऊ शकू, पण ज्यावेळी 
कळते की तेथे जल नाहीच मग संकट कसले ?(४५) 

भयानक स्वप्न दिसले आणि स्वप्नात खूप भीती 
बाटली. नंतर जागृती आल्यावर साशंक कशाला व्हावे (४६) 

त्याचप्रमाणे कल्पनेमुळेच माया दिसते आणि 
आपण तर कल्पनातीत आहोत, निर्विकल्प आहोत. मग 
आपल्याला उद्ेग येण्याचे कारणच काय? (४७) 

सर्व सांगतात की ' अंती मती तेचि गती' मग तुझा 
अंत होईल तेव्हा म्हणजे तुझ्या *मी' पणाच्या अंती तुला 
तुझ्या स्वस्वरूपाची प्राप्ती सहजच होईल. (४८) 

चारी देहादी एकूण सर्व दृश्य प्रपंचाचा अंत व 
जन्म म्हणजेच लय व उत्पत्ती जेथे होतात, तो मूळमायेचा 
प्रांत अथवा या सर्व दृश्य पदार्थांची उत्पत्ती व लय 
जिच्यामुळे होतात त्या मूळमायेचा अत्यंत शेवट ज्यात 
होतो, ते आत्मस्वरूप तूच असल्याने, मायामय या सर्व 
व्यवहारापासून तू सर्वथा अलिप्त आहेस (४९) 

ज्याची बुद्धी याप्रकारे दृढ झालेली असते त्याला 
ज्ञानाने आत्मगती प्राप्त होते. म्हणजे तो आत्म्याशी 
एकरूप होतो व त्यामुळे सद्गती व अधोगती यांच्या 
पलीकडे तो जाऊन पोहोचतो (५०) 

ज्या स्थितीचे वर्णन करताना वेदांची मतीही कुंठित 
होते तेथे गती अथवा अवगती कशी असू शकेल? अशा 
साधकाला आत्मप्रचीती, शास्त्रप्रचीती व गुरुप्रचीती 
येऊन तो परत्रह्माशी ऐक्य पावतो. (५१) 


३२२ 


दशक ८ : 


समास ८ दासबोध 





जीवपणाची फिटली भ्रांती । वस्तु आल आत्मप्रचिती । 
प्राणी पावल्म उत्तम गती । सद्गुरुबोधें ॥ ५२॥ 


सद्गुरुबोध जेव्हां जाला । चौंदेहांस अंत आला। 
तेणें निजध्यास लागला । सस्वरूपीं ॥५३॥ 


तेणें निजध्यासें प्राणी । ध्येयचि जाल्म निर्वाणी । 
सायोज्यमुक्‍्तीचा धनी । होऊन बेसल्ञरा ॥ ५४॥ 


दृश्य पदार्थ वबोसरतां । आवघा आत्माचि तत्वतां । 
नेहटून विचारें पाहातां । दृश्य मुळींच नाहीं ॥ ५५॥ 


मिथ्या मिथ्यत्वें पाहिलें । मिथ्यापणें अनुभवा आलें । 
श्रोतीं पाहिजे ऐकिलें। या नांव मोक्ष ॥५६॥ 


सद्गुरुवचन हृदई॑ धरी । तोचि मोक्षाचा अधिकारी । 
श्रवण मनन केलेंचि करी । अत्यादरें ॥५७॥ 


जेथें आटती दोनी पक्ष । तेथें लक्ष ना अलक्ष। 
या नांव जाणिजे मोक्ष । नेमस्त आत्मा ॥५८॥ 


जेथें ध्यान धारणा सरे। कल्पना निर्विकल्पीं मुरे। 
केवळ ज्ञेपतिमात्र उरे । सूक्ष्म ब्रह्म ॥५९॥ 


भवमृगजळ  आटलें। लटिकें बंधन सुटलें। 
अजन्म्यास मुक्त केलें । जन्मदुःखापासुनी ॥ ६०॥ 


निःसंगाची संगव्याधी । विदेहाची देहबुद्धी । 
विवेकें तोडिली उपाधी । नि:प्रपंचाची  ॥६१॥ 


अद्वैताचें तोडिलें द्वैत । येकांतास दिला येकांत। 
अनंतास दिला अंत । अनंताचा ॥६२॥ 


चेबविलें । चेईऱ्यास सावध केलें। 
प्रबोधिलें । आत्मज्ञान ॥६३॥ 


जागृतीस 
निजबोधास 


अमृतास केलें अमर मोक्षास मुक्तीचे घर। 
संयोगास निरंतर । योग केला ॥ ६४॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--11 8 





'मी जीव आहे' ही भ्रांती नष्ट होऊन परब्रह्मवस्तूची 
आत्मप्रचीती त्याला प्राप्त होते. अशा रीतीने सद्गुरूंच्या 
उपदेशामुळे माणसाला उत्तम गती प्राप्त होते. (५२) 

सद्‌गुरूंचा अनुग्रह मिळताच चारी देहांचा नाश होतो. 
म्हणजे या चारी देहांपैकी एकही मी नाही हे ज्ञान होते व 
स्वस्वरूपाचा निदिध्यास लागतो. (५३) 

त्या निदिध्यासामुळे मनुष्य निश्चयपूर्वक ध्येयच होतो, 
आत्मरूपच होतो आणि सायुज्यमुक्‍्तीचा धनी होऊन बसतो.(५४) 
दुश्य पदार्थ म्हणजे माया नष्ट झाली की सर्वत्र एक 
आत्माच खरोखर व्याप्त आहे हे कळते आणि विचार करून 
लक्षपूर्वक पाहिले की दृश्य मुळी नाहीच हे कळून येते.(५५) 
मिथ्या दृश्य हे मिथ्याच आहे हे नुसते कळते असेही 
नाही. तर तसा अनुभवही आला, त्यामुळे त्याची आसक्ती 
संपूर्ण नाहीशी झाली. श्रोत्यांनी हे जाणले पाहिजे की, यालाच 
मोक्ष असे म्हणतात. (५६) 
जो सद्‌्गुरूचे वचन हृदयात दृढ धारण करतो, तोच 
मोक्षाचा अधिकारी होतो. तो अत्यंत आदराने वारंवार सद्गुरूंच्या 
वचनाचे श्रवण-मनन करीतच राहतो. (५७) 
जेथे अज्ञान हा पूर्वपक्ष व ज्ञान उत्तरपक्ष हे दोन्ही 
नाहीसे होतात, जेथे लक्ष्य अथवा अलक्ष्यही काही उस्लेले 
नसते, असा नेमस्त एकला एक आत्मा त्याच्याशी ऐक्य 
पावणे, हाच मोक्ष म्हणून जाणावा. (५८) 
जेथे ध्यान, धारणा आदी त्रिपुटी नष्ट होते, कल्पना जेथे 
निर्विकल्पात लय पावून सूक्ष्म ब्रह्म तेवढे ज्ञस्तिरूपाने म्हणजे 
जाणीवरूपाने उस्ते, त्यास मोक्ष म्हणावे. (५९) 
मग संसारूपी मृगजळ आटून जाते, खोटेच केवळ 
मानलेले बंधन सुटते. जो वास्तविक अजन्माच आहे, तो 
मिथ्या जन्मदुःखापासून मुक्‍त होतो. (६०) 
जो निःसंगच आहे त्याला भ्रांतीने संगरूपी रोग जडला 
होता, तो रोग नष्ट होतो. जो विदेही असून स्वतःस देही मानत होता 
त्याची देहबुद्धी नाहीशी होते आणि जो प्रपंचापासून सदैव अल्प 
आहे, त्याची प्रपंचरूपी उपाधी विवेकाच्या योगे नाहीशी होते.(६१) 
जो वस्तुत: अद्वैत आहे त्याचे काल्पनिक द्वैत नष्ट केले, 
जो एकला एकच आहे त्याचा एकांत त्याला परत मिळवून 
दिला. जो अनंत आहे त्याच्या अनन्तपणाचाही अंत झाला. *मी 
अनंत' ही जाणीवही उरली नाही. (६२) 
जागृतीलाच जागे केले, जागृत असलेल्याला सावध 
केले, निजबोधालाच आत्मज्ञानाचा उपदेश केला. (६३) 
जो कधी मरू शकतच नाही, त्याला अमर केले. मोक्षाला 
मुक्तीचे घर मिळवून दिले. ज्याचा कधी वियोग होऊ शकतच 
नाही, त्याचा निरंतर योग घडवून आणला. (६४) 


दासबोध दशक ८ : 


निर्गुणास निर्गुण केलें । सार्थकाचे सार्थक जालें। 
बहुतां दिवसां भेटले । आपणासि आपण ॥ ६५॥ 


पडदा । अभेदें तोडिलें भेदा। 
बाधा । निरसोन गेली ॥६६॥ 


तुटला ह्वैताचा 
भूतपंचकाची 


जालें साधनाचे फळ । निश्चळास केलें निश्चळ! 
निर्मळाचा गेला मळ विवेकबळें ॥६७॥ 


होतें. सन्निध चुकलें । ज्याचें त्यास प्राप्त जालें। 
आपणा देखता फिटलें । जन्मदुःख ॥६८॥ 


दुष्ट स्वणें जाजावला । ब्राह्मण नीच याती पावला। 
आपणासि आपण सांपडला । जागेपणें ॥६९॥ 


ऐसें जयास जालें ज्ञान । तया पुरुषाचें लक्षण 
पुढिळे समासी निरूपण । बोलिलें असे ॥७०॥ 


समास ९ १२३ 


मी निर्गुण' अशी जाणीवही राहिली नाही; म्हणजे 
निर्गुणालाही गुणरहित केले. आत्मज्ञान झाले तरच मनुष्यजन्माचे 
सार्थक होते. त्या सार्थकाचेही सार्थक झाले आणि अनेक 
दिवसांनी आपली स्वत:ची आपल्याशी भेट झाली.(६५) 
ट्वैताचा पडदा तुटून गेला, अद्वैताने भेदास नाहीसे केले, 
पंचमहाभूतांनी झडपले होते, ती भूतबाधा नाहीशी झाली.(६६) 
विवेकामुळे साधन सफल झाले, निश्चळ परत्रह्मास 
निश्चल केले आणि निर्मळाचा मायारूपी मिथ्या मळ 
निघून गेला. (६७) 
जवळ असूनही ज्याची चुकामूक झाली होती, ते 
ज्याचे त्यास प्राप्त झाले. आपल्या सत्य स्वरूपाला पाहताच 
अज्ञानामुळे भासणारे जन्मदु:ख नाहीसे झाले. (६८) 
एका ब्राह्मणाला बाईट स्वप्न पडले की, आपण नीच 
जातीत जन्मलो आहोत. त्यामुळे तो खूप त्रासला, कष्टी झाला. 
जागा झाल्यावर त्याला कळले की, ते स्वप्न होते. आपण 
जसे होतो तसेच आहोत म्हणजे जणू आपण हरवलो होतो 
आणि आता आपणच आपल्याला सापडलो आहोत. (६९) 
या प्रकारे ज्याला आत्मज्ञान झालेले आहे, त्या पुरुषाचे 
लक्षण पुढील समासात केले आहे ते ऐकावे. (७०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मदर्शननाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक ८ : 


ने > 
समास ९ 


सिद्धलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


अंतरी गेलियां अमृत । बाह्य काया लखलखित। 
अंतरस्थिति बाणतां संत । लक्षणें केसी ॥९१॥ 


जालें आत्मज्ञान बरवें। हे कैसेनि पां जाणावें। 
म्हणोनि बोलिली स्वभावें । साधुलक्षणें ॥२॥ 


ऐक सिद्धांचें लक्षण । सिद्ध म्हणिजे स्वरूप जाण । 
तेथें पाहातां वेगळेपण । मुळींच नाहीं. ॥३॥ 


स्वरूप होऊन राहिजे । तया नांव सिद्ध बोलिजे। 
सिद्धस्वरूपींच साजे । सिद्धपण ॥४॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--11 0 


श्रोता वक्त्यास प्रश्‍न करीत आहे. एखाद्याने अमृत 
प्राशन केले की ते पोटात गेल्यावर त्याची बाह्य कांतीसुद्धा 
लखलखीत दिसते, त्याप्रमाणे अंतरात स्वस्वरूपानुभव 
आलेल्या संतांची बाह्य लक्षणे कशी असतात ते सांगावे.(१) 
एखाद्याला आत्मज्ञान निःसंदेहपणे झालेले आहे, हे 
कसे जाणावे? या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यासाठी आता 
स्वाभाविकपणे साधुलक्षणे सांगतो. (२) 
आता सिद्धांचे लक्षण ऐक. सिद्धाचे मुख्य लक्षण 
म्हणजे तो स्वस्वरूपाशी एकरूप झालेला असतो. तेथे 
वेगळेपण जराही शिल्लक राहिलेले नसते. (३) 
स्वरूप होऊन राहाणे, यालाच सिद्ध हे नाव आहे. 
जो स्वरूपाकार होऊन राहतो त्यालाच सिद्ध असे म्हणतात. 
कारण स्वरूप हे नेहमी स्वयंसिद्ध असते. (४) 


३२४ 


बेदशास्त्री जें प्रसिद्ध । सस्वरूप  स्वतसिद्ध। 
तयासिच बोलिजे सिद्ध । अन्यथा न घडे ॥५॥ 


तथापी बोलों कांहीं येक । साधकास कळाया विवेक । 
सिद्धलक्षणाचें कौतुक । तें हें ऐसें असे ॥६॥ 


अंतरस्थित स्वरूप जाली । पुढें काया कैसी वर्तली। 
जैसी स्वप्नींची नाथिली । स्वप्नरचना ॥७॥ 


तथापी सिद्धांचे लक्षण । कांही करू निरूपण। 
जेणें बाणे अंतर्खूण । परमार्थाची ॥८॥ 


सदा  स्वरूपानुसंधान । हें मुख्य साधूचें लक्षण । 
जनीं असोन आपण । जनावेगळा ॥९॥ 


स्वरूपी दृष्टी 
पुढें लागली 


पडतां । तुटोन गेली संसारचिंता । 
ममता । निरूपणाची  ॥९१०॥ 


हें साधकाचे लक्षण । परी सिद्धाआंगीं असे जाण। 
सिद्धलक्षण साधकेंबिण । बोळलोंच नये ॥११॥ 


बाह्य साधकाचे परी । आणि स्वरूपाकार अंतरीं । 
सिद्धलक्षण तें चतुरीं । जाणिजे ऐसें. ॥१२॥ 


संदेहरहित 
अंतर्बाह्य 


साधन । तेंचि सिद्धांचें लक्षण| 
समाधान । चळेना ऐसे ॥१३॥ 


अचळ जाल् अंतरस्थिती । तेथें चळणास कैंची गती । 
स्वरूपी लागतां वृत्ती । स्वरूपचि जाली ॥ १४॥ 


निश्चळ 
॥१५॥ 


मग तो चळतांच अचळ । चंचळपणें 
निश्चळ असोन चंचळ । देह त्याचा 


स्वरूपी स्वरूपच जाला । मग तो पडोनिच राहिला । 
अथवा उठोनि पळाला । तरी चळेना ॥१६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--11 0 


दशक ८ : समास ९ 








दासबोध 


स्वस्वरूप स्वयंसिद्ध आहे, हे वेदात, शास्त्रांतही 
प्रसिद्ध आहे. हे स्वयंसिद्ध स्वरूप जो स्वत: झाला 
त्यालाच सिद्ध म्हणावे. अन्यत्र 'सिद्ध' या शब्दाचा 
प्रयोग करताच येत नाही. (५) 

तरी पण साधकाला विचार करून जाणता यावीत, 
म्हणून काही सिद्ध लक्षणांचे कौतुकाने वर्णन करीत 
आहे. ते असे (६) 

स्वप्नात ज्याप्रमाणे मिथ्याच काही दिसते, ऐकू 
येते, त्याप्रमाणे सिद्ध पुरुषाची अंतरस्थिती स्वरूपाकार 
झाली तरी देहाने तो इतर सामान्य लोकांप्रमाणे व्यवहार 
करताना दिसतो. (७) 

तरीही परमार्थाची अंतर्खूण बाणावी, म्हणून येथे 
काही सिद्ध- लक्षणांचे निरूपण केले जात आहे (८) 

निरंतर स्वरूपानुसंधान हे साधूचे मुख्य लक्षण 
आहे. तो लोकांत लोकांसारबाच वागत असतो, पण 
त्याची अंतरस्थिती अगदी लोकांवेगळी असते. (९) 

स्वस्वरूपानुभव आल्याने त्याला प्रपंचाची चिंताच राहत 
नाही, तर अध्यात्मनिरूपणाबद्दल प्रेम वाटू लागते. (१०) 

खरे पाहिले तर हे साधकाचे लक्षण आहे, पण ते 
सिद्धाच्याही ठिकाणी दिसून येते. कारण साधकच साधन 
करून पुढे सिद्ध झालेला असतो. त्यामुळे साधकाची 
लक्षणेच सिद्धाच्याही ठिकाणी आढळतात. (१९) 

बाहेरून त्याचे आचरण उत्तम साधकासारखेच 
असते, पण अंतरी तो स्वरूपाकार झालेला असतो, हे 
चतुर श्रोत्यांनी जाणून घ्यावे. (१२) 

सिद्ध बाहेरून साधन करीत असला तरी त्याच्या 
अंतरात कुठलाही संदेह नसतो. त्याचे साधन नि:संदेहपणे 
चालते. बाह्य परिस्थिती कशीही असली तरी त्याचे 
अंतर्बाह्य समाधान जराही ढळत नाही. (१३) 

सतत स्वरूपानुसंधानामुळे त्याची अंतरस्थिती अढळ 
झालेली असते. तेथे चलन होईलच कसे? स्वरूपाकडे 
वृत्ती सतत लागली की ती स्वरूपच होऊन जाते. 
स्वरूपाशी तिचे ऐक्य होते (१४) 

अशी स्थिती एकदा प्राप्त झाली की देहाची 
हालचाल होत असतानाही तो अंतर्यामी स्थिर अचल 
असतो. चंचल दिसत असला तरी अंतर्यामी निश्चल 
असतो आणि याप्रमाणे अंतर्यामी निश्चल असूनही देहाची 
सर्व हालचाल सुरू असते 3 

स्वरूपी जो स्वरूपाकार होऊन राहतो, तो देहाने 
एका ठिकाणी पडून राहिला अथवा उठून धावत सुटला, 
तरी त्यामुळे त्याच्या अंतरस्थितीत बदल होत नाही. (१६) 


दासबोध दशक ८ : 


येथें कारण अंतरस्थिती । अंतरींच पाहिजे निवृत्ती । 
अंतर लागलें भगवंती । तोचि साधु ॥ १७॥ 


बाह्य भलतेसें असावें । परी अंतर स्वरूपी ल्मगावें । 
लक्षणें दिसती स्वभावें । साधुआंगीं ॥१८॥ 


राजी बैसतां अवलिळा । आंगीं बाणे राजकळा। 
स्वरूपी लागतां जिव्हाळा । लक्षणें बाणती ॥१९॥ 


येरव्ही अभ्यास करितां । हातां न चढती सर्वथा । 
स्वरूपी राहावें तत्वतां । स्वरूप होऊनी ॥२०॥ 





अभ्यासाचा 
संतसंगें 


मुगुटमणी । वृत्ती राहावी निर्गुणीं। 
निरूपणीं । स्थिती बाणे ॥२१॥ 


ऐसीं लक्षणें बरवी । स्वरूपाकारें अभ्यासावी । 
स्वरूप सोडितां गोसावी । भांबावती ॥२२॥ 


आतां असो हें बोलणें ॥ ऐका साधूची लक्षणें। 
जेणें समाधान बाणे । साधकाआंगी ॥ २३॥ 


स्वरूपी भरतां कल्पना । तेथें कैची उठेल कामना। 
म्हणौनियां साधुजना । कामचि नाहीं. ॥ २४॥ 


कल्पिल्ा विषयो हातींचा जावा । तेणें गुणें क्रोध यावा । 
साधुजनाचा अक्षे ठेवा । जाणार नाहीं. ॥ २५॥ 


म्हणोनि ते क्रोधरहित । जाणती स्वरूप संत। 
नासिवंत हे पदार्थ । सांडुनियां ॥२६॥ 


जेथें नाहीं दुसरी परी । क्रोध यावा कोणावरी। 
क्रोधहहित  सचराचरीं । साधुजन वर्तती ॥ २७॥ 


आपुल्त आपण स्वानंद । कोणावरी करावा मद। 
याकारणें बादवेबाद । तुटोने गेला ॥ २८॥ 





साधु स्वरूप निर्विकार । तेथें कैंचा तिरस्कार। 
आपल्त आपण मत्सर । कोणावरी करावा ॥२९॥ 


समास ९ ३२५ 
येथे अंतरस्थितीच अत्यंत महत्त्वाची आहे. अंतरी वृत्तीच 
नाही, अशी निवृत्त अवस्था होणे आवश्यक आहे. ज्याचे अंत:करण 
भगवंताकडे लागलेले असते, तोच साधू होय. (१७) 
बाहेरून देहाची स्थिती कशीही असली तरी अंतर्यामी 
स्वरूपानुसंधान असले पाहिजे. त्यामुळे साधूच्या अंगी काही 
लक्षणे स्वाभाविकरीत्याच दिसून येतात. (१८) 
'एखादा मनुष्य अकस्मात राज्यपदावर आल को, त्याच्या 
अंगी राजकळा आपोआप बाणते. त्याप्रमाणे स्वरूपी लक्ष लागले, 
प्रेम उत्पन्न झाले की काही लक्षणे आपोआप अंगी बाणतात.(१९) 
ती लक्षणे एववी कितीही अभ्यास केला तरी प्राप्त होऊ 
शकत नाहीत, स्वरूपाच्या ठिकाणी स्वरूपाकार होऊन राहावे 
लागते. तरच ती लक्षणे अंगी बाणतात. (२०) 
वृत्ती सतत निर्गुणी राहाणे ही अभ्यासातील सर्वोच्च स्थिती 
आहे. संतसंगतीत सतत अध्यात्माचे निरूपण श्रवण केल्याने ती 
स्थिती अंगी बाणते. (२१) 
स्वरूपानुसंधानाने स्वरूपाकार होत असता या उत्तम 
लक्षणांचाही अभ्यास करावा. स्वरूपानुसंधान सुटले की सिद्धही 
भ्रष्ट होतात. (२२) 
असो. आता हे बोलणे पुरे झाले. आता ज्यायोगे साधकाच्या 
अंगी समाधान बाणते, ती साधूची लक्षणे ऐका. (२३) 
स्वरूप निर्विकल्प असल्याने तेथे कल्पना करू 
लागल्यास कल्यनाच नाहीशी होते, तर कल्पनेमुळे उत्पन्न 
होणारी कामना तेथे कशी शिल्लक उरेल? म्हणून साधू 
निष्काम असतात. (२४) 
आपण एखादी वस्तू वा भोग प्राप्त व्हावा, म्हणून 
कल्पना केली आणि ती इच्छा पुरी झाली नाही को 
आपल्याला राग येतो, पण साधूचा ठेवा अक्षय असतो. 
स्वस्वरूपरूप ठेवा कधी नाहीसा होतच नाही. (२५) 
म्हणून साधू हे क्रोधरहित असतात. सर्व नाशिवंत 
पदार्थांचा त्यांनी मनाने त्याग केलेला असतो व स्वरूप हे 
सत्य आहे, नित्य आहे हे जाणून त्यांनी त्याचा स्वीकार 
केलेला असतो. (२६) 
जेथे दुसरे कोणी नाहीच, तेथे क्रोध तरी कुणावर 
करणार ? म्हणून या जगात वावरत असूनही साधू क्रोधरहित 
असतात. (२७) 
आपणच स्वानंदरूपाने सर्वत्र असताना गर्व तरी कुणावर 
करणार त्यामुळे कुणाशी वादविवाद करण्याचा प्रसंगच येत 
नाही. (२८) 
साधू स्वरूपाकार झालेले असतात आणि स्वरूप तर निर्विकार 
आहे, मग तिरस्कार उत्पन्न होईलच कसा? सर्वत्र आपणच 
आहोत तर आपणच आपला मत्सर कसा करणार (२९) 


३२६ दशक ८ : 


साधु वस्तु अनायासे । याकारणें मत्सर नसे। 
मदमत्सराचें पिसें । साधुसी नाहीं. ॥३०॥ 


साधु स्वरूप स्वयंभ । तेथें कैंचा असेल दंभ। 
जेथें द्वेताचा आरंभ । जालाच नाहीं. ॥३१॥ 


जेणें दृश्य केलें विसंच । तयास कैंचा हो प्रपंच । 
याकारणें निःप्रपंच । साधु जाणावा ॥३२॥ 


अवघे ब्रह्मांड त्याचें घर । पंचभूतिक हा जोजार। 
मिथ्या जाणोन सत्वर । त्याग केला ॥३३॥ 


याकारणें लोभ नसे । साधु सदा निर्त्रेभ असे। 
जयाची वासना समस्से । शुद्धस्वरूपी ॥ ३४॥ 


आपुल्त आपण आघवा । स्वार्थ कोणाचा करावा । 
म्हणोनि साधु तो जाणावा । शोकरहित ॥ ३५॥ 


दृश्य सांडून नासिवंत । स्वरूप सेविलें शाश्वत । 
याकारणें शोकरहित । साधु जाणावा ॥३६॥ 


शोकें दुखवावी वृत्ती । तरी ते जाहाली निवृत्ती । 
ह्ामणौनि साधु आदिअंतीं । शोकरहित ॥ ३७॥ 
मोहे झळंबावें 
याकारणें 


मन । तरी तें जाहालें उन्मन 
साधुजन । मोहातीत ॥ ३८॥ 


वस्तु अद्वये । तेथें केंचें वाटेल भये। 
तें निर्भवे। तोचि साधु ॥ ३९॥ 


साधु 
परब्रह्म 


याकारणें भयातीत । साधु निर्भय निवांत। 
सकळांस मांडेल अंत । साधु अनंतरूपी ॥ ४०॥ 


सत्यस्वरूपें अमर जाल । भये कैंचें वाटेल त्याला । 
याकारणें साधुजनाला । भयेचि नाहीं. ॥४१॥ 


जेथें नाहीं दृंद्रभेद । आपल आपण अभेद। 
तेथे कैंचा उठेल खेद । देहबुद्धीचा । ॥४२॥ 





।। असेलच कसा? 


समास ९ दासबोध 
साधू अनायासे आत्मवस्तुरूप झालेले असतात. 
त्यामुळे तेथे विकारांना वावच नसल्याने मद-मत्सराचे 
खूळ साधूंच्या ठिकाणी नसते. (३०) 
साधू हे स्वत:सिद्ध स्वरूपाकार झालेले असतात. 
तेथे द्वैत निर्माणच होऊ शकत नाही, मग तेथे दंभ 
(३१) 
ज्याने सर्व दृश्य सृष्टी मिथ्या जाणून तिचा त्याग 
केलेला असतो, त्याला प्रपंच कसा असेल? म्हणून 
साधू हा नि:प्रपंच असतो हे जाणून घ्यावे. (३२) 
ज्याने हा पांचभौतिक पसारा मिथ्या आहे हे कळताच 
सत्वर त्याचा त्याग केलेला असतो व अवघे ब्रह्मांड हेच 
ज्याचे घर झालेले असते, तो साधू होय. (३३) 
पांचभौतिक पसारा मिथ्या हे तो जाणत असल्याने 
त्याला कशाचाही लोभ नसतो. शुद्ध स्वस्वरूपाच्या 
ठिकाणी त्याची वासना लय पावलेली असते, म्हणून 
साधू सदा निर्लोभ असतो (३४) 
आत्मरूपाने आपणच सर्वत्र व्याप्त आहोत, असे 
तो जाणतो. मग स्वार्थ कोणाचा साधावा? साधू 
स्वार्थरहित होतो. त्यामुळेच तो शोकरहितही होतो. (३५) 
नाशिवंत दृश्याचे मिथ्यापण जाणून साधूने त्याचा 
त्याग केलेला असतो व शाश्वत अशा स्वरूपाचा आश्रय 
केलेला असल्याने साधू शोकरहित झालेला असतो, हे 
जाणावे. (३६) 
शोकामुळे मनात दुःखाची वृत्ती उत्पन्न होते, पण 
साधू हा वृत्तिरित झालेला असतो. म्हणून तो आदि व 
अंती शोकरहित असतो. (३७) 
मन मोहाने पछाडले जाते, पण साधूला उन्मनी अवस्था 
प्राप्त झालेली असल्याने तो मोहातीत असतो. (३८) 
आत्मवस्तू एकच आहे. तिच्याशी साधू एकरूप 
झालेला असल्याने त्याला भय कशाचे वाटणार ? परब्रह्म 
जसे निर्भय असते, तसाच त्याच्याशी ऐक्य पावलेला 
साधूही निर्भय असतो. (३९) 
साधू हा भयातीत असल्याने निर्भय आणि निवांत 
असतो. सर्व दृश्य सृष्टीचा प्रलटयकाळी अंत ओढवला तरी साधू 
अनंतरूप परब्नह्माशी ऐक्य पावल्याने अनंतच होतो(४०) 
सत्यस्वरूपी ऐक्य पावून तो अमर झालेला असतो. 
मग त्याला भय कसे वाटेल ? म्हणून साधूंना भयच नसते(४१) 
जेथे द्वैतामुळे येणारे वितुष्ट नाही, तेथे खेद कसा 
उत्पन्न होणार ? देहबुद्धीमुळे खेद उत्पन्न होतो. साधू 
आपण केवळ अभेद म्हणजे एकच आत्मरूप झालेला 
असल्याने त्यास खेद होत नाही. (४२) 


दासबोध दशक ८ : 


बुद्धीनें नेमिलें निर्गुणा । त्यास कोणीच नेईना। 
याकारणें साधुजना । खेदचि नाही. ॥४३॥ 


आपण येकल्म ठाईंचा । स्वार्थ करावा कोणाचा । 
दृष्य नस्तां स्वार्थाचा । ठावचि नाही. ॥४४॥ 


साधु आपणचि येक । तेथें कैंचा दुःखशोक। 
दुजेबिण अविवेक । येणार नाहीं. ॥४५॥ 


आशा धरितां परमार्थाची । दुराशा तुटली स्वार्थाची । 
म्हणोन नैराशता साधूची । वोळखण ॥ ४६॥ 


मृदपणें जैसें गगन । तैसे साधूचे लक्षण| 
याकारणें साधुवचन । कठीण नाहीं. ॥ ४७॥ 
स्वरूपाचा संयोगीं । स्वरूपच जाला योगी । 
याकारणें 'बीतरागी । निरंतर ॥ ४८॥ 
स्थिती बाणतां स्वरूपाची । चिंता सोडिली देहाची । 
याकारणें होणाराची । चिंता नसे ॥ ४९॥ 


स्वरूपी लागतां बुद्धी । तुटे अवघी उपाधी। 
याकारणें  निरोपाधी । साधुजन ॥५०॥ 


साधु स्वरूपींच राहे। तेथें संगचि न साहे। 
म्हणोनि साधु तो न पाहे । मानापमान ॥५१॥ 


अलक्षास लावी लक्ष । म्हणोन साधु परम दक्ष। 
वोढूं जाणती कैपक्ष । परमार्थाचा  ॥५२॥ 


स्वरूपी न साहे मळ । ह्ामणौन साधु तो निर्मळ। 
साधु स्वरूपचि केवळ! म्हणोनियां ॥५३॥ 


सकळ धर्मांमधें धर्म । स्वरूपी राहाणें हा स्वधर्म । 
हेंचि जाणिजे मुख्य वर्म । साधुलक्षणाचें ॥ ५४॥ 


धरितां साधूची संगती । आपषाच लागे स्वरूपस्थिती । 
स्वरूपस्थितीनें बाणती । लक्षणें आंगीं ॥ ५५॥ 


ऐसीं साधूची लक्षणें । आंगीं बाणती निरूपणें। 
परंतु स्वरूपी राहाणें । निरंतर ॥५६॥ 





समास ९ ३२७ 
त्याच्या बुद्धीने निर्गुणाचा निश्चय केलेला असतो 
आणि निर्गुणाला तर कोणी नेऊच शकत नाही. त्यामुळे 
साधूंना खेदच नसतो (४३) 
आपण तो एकला एक असतो, तर स्वार्थ कुणाचा 
करणार ? दृश्य मिथ्या ठरल्याने स्वार्थाला जागाच उरली 
नाही. (४४) 
साधू स्वरूपाकार झाल्याने द्वैत पूर्ण निःशेष झालेले 
असते. दुसर कोणी नाहीच, तर अविवेक तरी कसा असणार ? 
आणि मग दुःख-शोक तरी कसे असणार? (४५) 
परमार्थाची इच्छा धरल्याने स्वार्थाची दुराशा नष्ट 
झाली, म्हणून नि:स्पृहता किंवा वैराग्य हे साधूचे लक्षण 
जाणावे. (४६) 
गगन जसे मृदू असते तसा स्वरूपाकार झालेला 
साधूही मृदू असतो. म्हणून तो कधी कठोर वचन 
बोलतच नाही. (४७) 
स्वरूपाशी ऐक्य झाल्याने योगी स्वरूपच झालेला 
असतो. म्हणून तो निरंतर अनासक्त असतो. (४८) 
स्वरूपस्थिती बाणल्यामुळे त्याने देह प्रारब्धावर 
सोडलेला असतो. जे आपले स्वरूप नाही त्याची चिंता 
कशाला करायची ? म्हणून त्याने पुढे काय होईल, कसे 
होईल अशी देहाच्या संबंधाने उत्पन्न होणारी चिंता 
सोडलेली असते. (४९) 
बुद्धी स्वरूपाच्या ठिकाणी जडल्यामुळे सर्व उपाधी 
नष्ट होतात. म्हणून साधूलोक निरुपाधिक असतात.(५०) 
साधू नेहमी स्वरूपाकार होऊन राहतो आणि 
स्वरूप तर नि:संग असते, त्यामुळे साधूही नि:संग होतो. 
म्हणून तो मानापमानाचा विचारच करीत नाही. (५१) 
साधू अलक्ष्य अशा आत्मस्वरूपावर लक्ष केंद्रित 
करतो, म्हणून तो अत्यंत सावध असतो आणि नेहमी 
परमार्थाचा कैवार घेतो. (५२) 
स्वरूपाच्या ठिकाणी मायारूपी मळ नसतो म्हणून 
साधूही निर्मळ असतात. कारण ते स्वरूपच झालेले 
असतात. (५३) 
सर्व धर्मामध्ये स्वधर्म हा श्रेष्ठ धर्म असतो आणि 
स्वरूपी राहाणे हाच स्वधर्म होय. साधू निरंतर स्वरूपी 
राहत असतात, हेच साधुलक्षणाचे मुख्य वर्म आहे.(५४) 
साधूची संगत धरली म्हणजे आपोआप स्वरूपस्थिती 
प्राप्त होते आणि स्वरूपस्थितीमुळे साधूची लक्षणे अंगी 
बाणतात. (५५) 
अध्यात्मनिरूपणाने, त्याच्या श्रवणाने साधूची लक्षणे 
अंगी बाणतात, पण निरंतर स्वरूपी राहावयास हवे. (५६) 


३२८ दशक ८ : 


निरंतर स्वरूपी राहातां । स्वरूपच होईजे तत्वतां । 
मग लक्षणें आंगीं बाणतां। वेळ नाही. ॥५७॥ 


स्वरूपी राहिल्या मती । अवगुण अवघेचि सांडती । 
परंतु यासी सत्संगती । निरूपण पाहिजे ॥५८॥ 


सकळ सृष्टीचा ठाई । अनुभव येकचि नाहीं। 
तो बोलिजेल सर्वही । पुढिले समासी ॥५९॥ 


कोणें स्थितीनें राहाती । केसा अनुभव पाहाती । 
रामदास म्हणे श्रोतीं । अवधान देणें ॥६०॥ 





समास १० दासबोध 
निरंतर स्वरूपी राहिले, की तत्त्वत: साधक स्वस्वरूपच 
होतो. मग साधूची लक्षणे अंगी बाणण्यास वेळ लागत 
नाही. (५७) 
बुद्धी स्वरूपामध्ये स्थिर राहिली की, सर्व अवगुण 
नष्ट होतात, पण हे सर्व होण्यासाठी सत्संगती आणि संतमुखाने 
अध्यात्मनिरूपण ऐकणे हे व्हावयालाच हवे. (५८) 
सर्व सृष्टीमध्ये सर्वांचा अनुभव एकसारखाच नसतो. 
त्यासंबंधी पुढील समासात सांगितले जाईल. (५९) 
कोण कोण कुठल्या प्रकारे राहतात, त्यांना काय 
काय अनुभव येतात, ते श्रोत्यांनी अबधान देऊन ऐकावे, 
असे रामदास सांगतात. (६०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सिद्धलक्षणनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक ८ : 


(] 3 
समास ९० 


सुन्यत्वनिर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 


जनाचे अनुभव पुसतां । कळहो उठिल्य अवचिता । 
हा कथाकल्लेळ श्रोतां । कौतुके ऐकावा ॥१॥ 


येक म्हणती हा संसारु । करितां पाविजे पैलपारु । 
आपल्म नव्हे कीं जोजारु । जीब देवाचे ॥२॥ 


येक म्हणती हें न घडे । लोभ येऊन आंगीं जडे। 
पोटस्ते|ं करणें घडे । सेवा कुटुंबाची ॥३॥ 


येक म्हणती स्वभावें । संसार करावा सुखें नावें । 
कांहीं दानपुण्य करावें । सद्गतीकारणें ॥४॥ 


येक म्हणती संसार खोटा । वैराग्यें घ्यावा देशवटा। 
येणें स्वर्गलेकींच्या वाटा । मोकळ्या होती ॥५॥ 


येक म्हणती कोठें जावें । वेर्थची कासया हिंडावें। 
आपुले आश्रमीं असावें । आश्रमधर्म करूनी॥ ६॥ 


येक म्हणती कैंचा धर्म । अवघा होतसे अधर्म । 
ये संसारीं नाना कर्म । करणें लागे ॥७॥ 





श्री समर्थ म्हणतात की, लोकांना त्यांच्या त्यांच्या 
अनुभवाबद्दल विचारताच एकच गदारोळ उठल. प्रत्येकजण 
आपले मत, अनुभव सांगू लागला. त्यामुळे जो काही 
कल्लोळ उडाला, तो श्रोत्यांनी कौतुकाने ऐकावा.(१) 
'एक म्हणतो की, हा संसार करता करताच आपण 
पैलतीराला पोहोचू. हा व्याप आपला थोडाच आहे? सर्व 
जीव देवाचे आहेत. (२) 
दुसरा कुणी म्हणतो की, असे काही घडणार नाही. 
संसार करता करता लोभ येऊन अंगाला चिकटतो. 
'पोटसाठी कुटुंबाची सेवा करणे भाग पडते. (३) 
कुणी म्हणतात की सुखेनैव संसार करावा. मात्र 
सदूगती प्राप्त व्हावी म्हणून काही दान, पुण्य आदीही 
करावे. (४) 
कुणी म्हणतात की संसार खोख आहे. म्हणून 
वैरग्य धारण करून देशत्याग करावा. म्हणजे स्वर्गप्राप्तीचे 
अनेक मार्ग मोकळे होतात. (५) 
कुणी म्हणतात की उगीच कोठे जायचे ? व्यर्थ कशाला 
इकडे-तिकडे हिंडायचे ! त्यापेक्षा आपला जो आश्रम असेल 
त्याचे आचरण त्या आश्रमात राहूनच करावे (६) 
कुणी म्हणतात की, कुठला आला आहे धर्म ? सर्व 
अधर्मच घडत असतो. या संसारात नाना प्रकारची कर्मे 
करावी लागतात (७) 


दासबोध 


दशक ८ : 


येक म्हणती बहुतांपरी । वासना असावी बरी। 
येणेंचि तरिजे संसारी । अनायासें ॥८॥ 


येक म्हणती कारण भाव । भावेचि पाविजे देव| 
येर हें अवघेचि बाव । गथागोवी ॥९॥ 


येक म्हणती वडिलें जीवीं । अवघीं देवचि मानार्वी । 
मायेबापें पूजित जावीं । येकाभावें ॥१०॥ 


येक म्हणती देवब्राह्मण । त्यांचें करावें पूजन । 
मायेबाप नारायेण । बिश्चजनाचा  ॥११॥ 


येक म्हणती शास्त्र पाहावें । तेथें निरोपिलें देवें। 
तेणें प्रमाणोंचि जावें । परलेकासी ॥१२॥ 


येक म्हणती अहो जना । शास्त्र पाहातां पुरवेना । 
याकारणें साधुजना । शरण जावें ॥१३॥ 


येक म्हणती सांडा गोठी । वायांचि करितां चाउटी। 
सर्वांस कारण पोटीं । भूतदया असावी ॥ १४॥ 


येक म्हणती येकचि बरवें । आपुल्या आचारें असावें । 


अंतकाळी नाम घ्यावें । सर्वोत्तमाचें  ॥ १५॥ 
येक म्हणती पुण्य असेल । तरीच नाम येईल 
नाहीं तरी भुली पडेल । अंतकाळीं ॥१६॥ 


येक म्हणती जीत असावें । तंवचि सार्थक करावें। 
येक म्हणती फिराबें । तीर्थाटण ॥ १७॥ 


येक म्हणती हें अटाटी । पाणीपाषाणाची भेटी। 
चुबकुळ्या मारिता हिंपुटी । कासाविस व्हावें ॥ १८॥ 


येक म्हणती सांडी वाचाळी । अगाध महिमा भूमंडळीं । 
दर्शनमात्रे होये होळी । माहापातकाची ॥ १९॥ 


येक म्हणती तीर्थ स्वभावें । कारण मन  अवरबें। 
येक म्हणती कीर्तन करावें । सावकास ॥२०॥ 


येक म्हणती योग बरवा । मुख्य तोचि आधीं साधावा । 
देहो. अमरचि करावा । अकस्मात ॥२१॥ 





समास १० ३२९ 
कुणी म्हणतात कौ, या सर्वापेक्षा आपली 
वासना बरी असावी म्हणजे अनायासे हा संसार तरून 
जाता येतो. (८) 
एक म्हणतात की, आपला भावच सर्व गोष्टीस कारण 
असतो. भाव चांगला असेल तर त्यामुळे देवाचीही प्राप्ती 
होते. भावाशिवाय सर्व व्यर्थ आहे. गोंधळ आहे. (९) 
आपल्या आईवडिलांना जीवाभावाने देवच मानीत 
जावे व एकनिष्ठपणाने आई-वडिलांची पूजा करावी.(१०) 
कुणी म्हणतात की, देवाब्राह्मणांचे पूजन करावे. त्यामुळे 
भगवान नारायण प्रसन्न होतात. (११) 
कुणी म्हणतात की, शास्त्रात काय सांगितले आहे 
त्याप्रमाणे वागावे, असे भगवान म्हणतात. त्याप्रमाणे वागले 
असता परलोक प्राप्त होतो. (१२) 
एक म्हणतात की, अहो, शास्त्रे इतकी आहेत की 
त्यांचा अभ्यास करायला आयुष्य पुरे पडणार नाही. म्हणून 
त्यापेक्षा साधू-संतांना शरण जावे, हे बरे. (१३) 
कुणी म्हणतात कौ, उगीच वटवट करणे बंद करा. 
ती गोष्ट राहू दे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पोयत भूतदया 
असावी. (९४) 
एक म्हणतात कौ, आपापल्या वर्णाश्रमधर्माप्रमाणे 
आचार करवा हे सर्वांत चांगले, आणि अंतकाळी सर्वोत्तमाचे 
नाव घ्यावे. (१५) 
दुसरा कुणी म्हणतो की, जर गाठी पुण्य असेल 
तरच अंतकाळी मुखात नाम येईल, नाहीतर विसर पडेल, 
भ्रांती उत्पन्न होईल. (१६) 
एक म्हणतात की, जिवंतपणी आयुष्याचे सार्थक 
करावे. तर दुसरा कुणी म्हणतो की, तीर्थयात्रा करीत फिरावे 
हे चांगले. (१७) 
कुणी एक म्हणतो की, व्यर्थ खययेप कशाला करावा ? 
तीर्थक्षेत्रात जिकडे-तिकडे पाणी आणि पाषाणाशिवाय काय 
आहे? तीर्थात बुचकळ्या मारताना नाकातोंडात पाणी जाऊन 
कष्ट होतात आणि जीव मात्र कासावीस होतो. (१८) 
त्यावर दुसरा कुणी म्हणतो कौ, वाचाळपणा बंद 
कर. या पृथ्वीवर तीर्थक्षेत्रांचा महिमा अगाध आहे. केवळ 
त्यांच्या दर्शनाने मोठमोठी पातके भस्म होऊन जातात.(१९) 
कुणी एक म्हणतो की, मनच बंधमोक्षाला कारण 
असल्याने संयमाने त्यासच आवरावे म्हणजे तेच तीर्थस्वरूप 
बनते, तर दुसरा कुणी म्हणतो कौ, वेळ मिळेल तेव्हा 
कौर्तत करीत जावे. (२०) 
कुणी म्हणतो योग हेच उत्तम साधन आहे. म्हणून 
तोच मुख्य साधावा आणि एकाएकी आपला देहच अमर 
करावा. (२१) 


३३० दशक ८ : 


येक म्हणती ऐसें काये । काळवंचना करूं नये। 
येक म्हणती धरावी सोये । भक्तिमार्गाची ॥ २२॥ 


येक म्हणती ज्ञान बरवें । येक म्हणती साधन करावें। 
येक म्हणती मुक्‍त असावें । निरंतर ॥२३॥ 


येक म्हणती अनर्गळा । धरी पापाचा कंटाळा। 
येक म्हणती रे मोकळा । मार्ग आमुचा ॥ २४॥ 


येक म्हणतीं हें विशेष । करू नये निंदा द्वेष। 
येक म्हणती सावकास । दुष्टसंग त्यागावा ॥ २५॥ 


येक म्हणती ज्याचें खावें । त्या सन्मुखचि मरावें। 
तेणें तत्काळचि पावावें । मोक्षपद ॥२६॥ 


येक म्हणती सांडा गोठी । आधीं पाहिजे ते रोटी। 
मग करावी चाउटी । सावकास ॥ २७॥ 


येक म्हणती पाउस असावा । मग सकळ योग बरवा। 
कारण दुष्काळ न पडावा । म्हणिजे बरें ॥ २८॥ 


येक म्हणती तपोनिधी- । होता, बोळती सकळ सिद्धी । 
येक म्हणती रे आधीं । इंद्रपप साधाबें ॥२९॥ 


येक म्हणती आगम पाहावा । वेताळ प्रसन्न करून यावा । 
तेणें पाविजे देवा । स्वर्गलेकीं ॥३०॥ 


येक म्हणती अघोरमंत्र । तेणें होईजे स्वतंत्र । 
श्रीहीी जयेचा कळत्र। तेचि बोळे ॥३१॥ 


ती लागले सर्व धर्म । तेथें केंचें क्रियाकर्म। 
येक म्हणती कुकर्म । तिच्या मदे ॥३२॥ 


येक म्हणती येक साक्षप । करावा मृत्युंजयाचा जप। 
तेणें गुणें सर्व संकल्प । सिद्धीतें पावती ॥३३॥ 


येक म्हणती बट भैरव । तेणें पाविजे वैभव। 
येक म्हणती झोटिंग सर्व । पुर्वितसे ॥ ३४॥ 





समास १० दासबोध 
त्यावर दुसर कुणी म्हणतो कौ, हे बरे नाही. 
माणसाने काळाची फसवणूक करू नये. तर तिसराच 
कुणी म्हणतो की, आपण आपले भक्तिमार्गास लागावे 
हे बरे. (२२) 
कुणी म्हणतात की, ज्ञान उत्तम. कुणी म्हणतात 
कौ, साधन करावे. तर आणखी कुणी म्हणतात कौ, 
निरंतर मुक्‍तच असावे. (२३) 
त्यावर कुणी एखादा म्हणतो की, अरे, उच्छंंखल 
माणसा, जरा तरी पापाचा कंटाळा धर ! त्यावर कुणी 
उत्तर देतो की, अरे, आमचा मार्गच मुळी मोकळेपणाने 
वागण्याचा आहे. (२४) 
कुणी म्हणतो की, कुणाचीही निंदा अथवा द्वेष 
करू नये हे महत्त्वाचे आहे. तर दुसरा म्हणतो की, 
हळूहळू दुष्टांची संगत सोडावी. (२५) 
कुणी म्हणतात की, ज्याचे अन्न आपण खातो 
त्याची चाकरी करीत त्याच्यासमोर मरावे म्हणजे तत्काळ 
मोक्षपद प्राप्त होते. (२६) 
कुणी म्हणतात की, या सर्व गोष्टी राहू दे. आधी 
'पोटला अन्न कसे मिळेल हे पाहिले पाहिजे. इतर वटवट 
नंतर सावकाश करीत बसावे. (२७) 
कुणी म्हणतात को, प्रथम चांगला पाऊस पडावा 
म्हणजे मग इतर गोष्टी सुरळीत चालतात. दुष्काळ पडला 
नाही म्हणजे बरे (२८) 
कुणी म्हणतात की, खूप तप केले पाहिजे म्हणजे 
मग सिद्धी प्राप्त होतात. दुसर कुणी म्हणतो को, आधी 
इंद्रपदाची प्राप्ती करून घ्यावी. (२९) 
कुणी म्हणतात कौ, तंत्रशास्त्राचा अभ्यास करून 
आधी वेताळाला प्रसन्न करून घ्यावे. त्यायोगे स्वर्गलोक 
प्राप्त होऊन देव भेटतो (३०) 
कुणी म्हणतात कौ, अघोर मंत्राचे अनुष्ठान करावे 
म्हणजे स्वतंत्र होता येते व जिचा आधार श्रीहरी आहे 
ती लक्ष्मी प्रसन्न होते. (३१) 
त्या लक्ष्मीच्या योगेच सर्व धर्म घडतात. मग तेथे 
क्रियाकर्माची आवश्यकता उरत नाही. तर दुसरा कुणी 
म्हणतो की, लक्ष्मीच्या मदानेच कुकर्म घडते. (३२) 
कुणी म्हणतात की, एक प्रयत्न जरूर करून 
पहावा. मृत्युंजयाचा जप केला की, त्यायोगे सर्व संकल्प 
सिद्धीस जातात (३३) 
कुणी म्हणतो की, बटुक भैरवाची उपासना केली 
कौ, वैभव प्राप्त होते. दुसर कुणी म्हणतो की, झोटिंग 
सर्व इच्छा पूर्ण करतो. (३४) 


दासबोध 


येक म्हणती काळी कंकाळी । येक म्हणती भद्रकाळी। 
येकम्हणती उचिष्ट चांडाळी । साहे करावी ॥ ३५॥ 


दशक ८ : 


येक 
येक 


म्हणती विघ्नहर । येक म्हणती भोळा शंकर! 
म्हणती सत्वर । पावे भगवती ॥३६॥ 


येक 
येक 


म्हणती मल्लारी । सत्वरचिे सभाग्य करी। 
म्हणती माहा बरी । भक्ति वेंकटेशाची ॥ ३७॥ 


येक म्हणती पूर्व ठेवा । येक म्हणती प्रेत्न करावा । 
येक म्हणती भार घाल्म्रवा । देवाचवरी ॥३८॥ 


येक म्हणती देव कैंचा । अंतचि पाहातो भल्यांचा । 
येक म्हणती हा युगाचा । युगधर्म ॥३९॥ 


येक आश्रीर्य मानिती । येक विस्मयो कारिती। 
येक कंटाळोन म्हणती । काये होईल तें पाहावें॥ ४०॥ 


ऐसे प्रपंचिक जन । लक्षणें सांगतां गहन। 
परंतु कांहींयेक चिन्ह । अल्पमात्र बोलिलें ॥ ४१॥ 


आतां असो हा स्वभाव । ज्ञात्यांचा कैसा अनुभव । 
तोहि सांगिजेळ सर्व । सावध ऐका ॥ ४२॥ 


येक म्हणती करावी भक्ती । श्रीहरी देईल सद्गती । 


येक म्हणती ब्रहाग्राप्ती । कर्मोचि होये ॥४३॥ 
येक म्हणती भोग सुटेना । जन्ममरण हें तुटेना । 
येक म्हणती उर्मी नाना । अज्ञानाच्या ॥ ४४॥ 


येक म्हणती सर्व ब्रह्म । तेथें केचे क्रियाकर्म । 
येक म्हणती हा अधर्म । बोलोंचि नये ॥ ४५॥ 


येक म्हणती सर्व नासे । उरलें तेंचि ब्रह्म असे। 
येक म्हणती ऐसें नसे । समाधान ॥४६॥ 


सर्व ब्रह्म केवळ ब्रह्म । दोनी पूर्वपक्षाचे भ्रम। 
अनुभवाचें वेगळें वर्म । म्हणती येक ॥ ४७॥ 





समास १० ३8३१९ 
कुणी म्हणतात, काळी कंकाळी, तर दुसरे कुणी 
म्हणतात, भद्रकाळी तर आणखी कुणी म्हणतात की, 
उच्छिष्ट चांडाळी साह्य करून घ्यावी. (३५) 
कुणी म्हणतात विध्नहर लवकर पावतो, तर दुसरे 
कुणी म्हणतात कौ भोळा शंकर लवकर पावतो, तर 
कुणी म्हणतात की भगवती सत्वर पावते. (३६) 
कुणी एक म्हणतो की, मल्हारीच्या कृपेने लवकर 
भाग्योदय होतो, तर दुसरा कुणी म्हणतो, व्यंकटेशाची 
भक्‍ती करावी हे फार उत्तम. (३७) 
कुणी म्हणतात पूर्वप्राब्ध असेल तसे होईल, तर 
दुसरे कुणी म्हणतात की, प्रयत्न करावा तर आणखी 
कुणी म्हणतात कौ, सर्व भार देवावरच घालावा.(३८) 
कुणी म्हणतो की, कसला आलाय देव! तो 
भल्याभल्यांचा अंत पाहतो! तर दुसरा कुणी म्हणतो की, 
हा युगाचा युगधर्मच आहे. (३९) 
ही बोलणी ऐकून कुणी आश्चर्य करतात, तर कुणी 
चकित होतात. तर कुणी कंटाळून म्हणतात की, जे जे 
होईल ते पाहावे ! (४०) 
याप्रमाणे प्रापंचिक लोक आपापली मते सांगतात. 
ती अपार आहेत, परंतु थोडी कल्पना यावी, म्हणून 
त्यातली काही येथे सांगितली आहेत. (४१) 
असो. आता प्रापंचिकांचा स्वभाव सांगणे पुरे 
झाले. ज्ञानी लोकांचा अनुभव कसा असतो तेही सर्व 
आता सांगतो. सावधपणे ऐका. (४२) 
कुणी म्हणतात की, भगवंताची भक्‍ती करावी 
म्हणजे श्रोहरी सद्गती देईल. तर दुसरे कुणी म्हणतात 
को, कर्मानेच ब्रह्मप्राप्ती होते. (४२३) 
कुणी म्हणतात की, प्रारब्ध भोग टाळता येत 
नाहीत आणि त्यामुळे जन्ममरणातूनही सुटका होत नाही. 
कुणी म्हणतात की, या अज्ञानाच्याच अनेक ऊर्मी 
आहेत. (४४) 
एखादा म्हणतो की, सर्व ब्रह्मच आहे, मग तेथे 
क्रिया तरी कुठली आणि कर्म तरी कुठले? तर दुसरा 
कुणी म्हणतो कौ, असे मानणे हा अधर्म आहे. खरे तर 
असे बोल्सुद्धा नये. (४५) 
कुणी म्हणतात कौ, प्रलयाच्या वेळी सर्व नाश 
पावल्यावर उरते ते ब्रह्म तर कुणी म्हणतात को, 
समाधान अशा प्रकारचे नसते. (४६) 
कुणी म्हणतात की, सर्व ब्रह्म असे म्हणणे व सर्व 
जाऊन उस्ते ते ब्रह्म म्हणणे हे दोन्ही पूर्वपक्षाचे भ्रम 
आहेत. अनुभवाचे वर्म काही वेगळेच आहे. (४७) 


३३२ दशक ८ : 


येक म्हणती हें न घडे । अनुर्वाच्य वस्तु घडे। 
जें बोलतां मोन्य पडे । बेदशास्त्रांसी ॥ ४८॥ 


तंव श्रोता अनुवादल्ा । म्हणे निश्चये कोण केला । 
सिद्धांतमतें अनुभवाला । उठे कैंची  ॥४९॥ 


अनुभव देहीं वेगळाले । हे पूर्वीच बोलिलें। 
आतां कांहीं येक केलें। नवचे कौ. ॥५०॥ 


येक साक्षत्वें वर्तती । साक्षी बेगळाची म्हणती । 
आपण द्रष्टा ऐसी स्थिती । स्वानुभवाची  ॥५१॥ 


दुषश्यापासून द्रष्टा वेगळा । ऐसी अलिस्तपणाची कळा। 
आपण साक्षत्तरें निराळा । स्वानुभवें ॥५२॥ 


सकळ पदार्थ जाणतां । तो पदार्थाहून पर्ता। 
देही. असोन अल्मिता । सहजचि जाली ॥५३॥ 


येक ऐसें स्वानुभवें । म्हणती साक्षत्वें वर्तावें। 
दृश्य असोनि वेगळें व्हावें । द्रष्टेपणें ॥५४॥ 


येक म्हणती नाही भेद । वस्तु ठाईंची अभेद। 
तेथें केंचा मतिमंद । द्रष्टा आणिला ॥ ५५॥ 


अबघी साकरचि स्वभावें । तेथें कडु काय निवडावें। 
द्रष्टा कैंचा स्वानुभवें । अवघेंचि ब्रह्म ॥५६॥ 


प्रपंच परब्रह्म अभेद । भेदवादी मानिती भेद। 
'परी हा आत्मा स्वानंद । आकारला ॥५७॥ 
विघुरळें तुप थिजलें । तैसें निर्गुणचि गुणा आलें। 
तेथें काये वेगळें केलें । द्र्टेपणें ॥५८॥ 


म्हणौनि द्रष्टा आणि दृश्य । अवघा येकचि जगदीश । 
दरष्रिपणाचे सायास । कासयासी ॥५९॥ 


ब्रह्मचि आकारलें सर्व । ऐसा येकांचा अनुभव। 
ऐसे हे दोनी स्वभाव । निरोपिले ॥६०॥ 


अवघा आत्मा आकारला । आपण भिन्न कैंचा उरला । 
दुसरा अनुभव बोलिल्म । ऐसियापरी ॥६१॥ 








समास १० दासबोध 
'एक म्हणतात कौ, जी अनिर्वाच्य वस्तू आहे तिचे 
वर्णन होऊ शकत नाही. वेद आणि शास्त्रे यांनाही त्याचे 
वर्णन करताना मौन धरावे लागते. (४८) 
येथे श्रोत्यांनी शंका घेतली की, ब्रह्म कसे आहे 
हा निश्चय कोणी केला? सिद्धांत असा आहे कौ, तेथे 
अनुभवाला वावच नाही. म्हणजे अनुभवरूपी द्वैतही 
ब्रह्माच्या ठिकाणी उरत नाही असा सिद्धांत आहे.(४९) 
प्रत्येक देहाचे अनुभव वेगवेगळे असतात असे 
पूर्वीच सांगितले आहे. आता काही केले तरी ते एक 
होऊ शकत नाहीत. (५०) 
'एखादा साक्षित्वाने वागतो, साक्षी वेगळाच आहे 
असेही म्हणतो. आपण द्रष्टा, साक्षी ही स्वानुभवाची 
स्थिती आहे. (५१) 
दृश्यापासून द्रष्टा नेहमी वेगळाच असतो. याचा साक्षात 
अनुभव आल् को दृश्यात राहूनही अलिप्त कसे राहावे ही 
कला अवगत होते आणि मग त्याला तसा आपण साक्षित्वाने 
निराळे असल्याचा अनुभवही येतो. (५२) 
जो सर्व पदार्थांना जाणतो तो त्या सर्व पदार्थाहून 
वेगळाच असतो. त्यामुळे ज्ञाता देहात असूनही सहजच 
त्यापासून अलिप्त असतो. (५३) 
एक स्वानुभवाने असे म्हणतात की, आपण 
साक्षित्वाने वेगळे आहोत. म्हणून दृश्यात असूनही 
द्रृष्टेपणाने त्यापासून वेगळे व्हावे. (५४) 
कुणी दुसरे असे म्हणतात की, आत्मवस्तू एक 
आहे. तेथे भेदच नसताना यात हा मतिमंद द्रष्टा कसा 
आणला ? (५५) 
सर्वच जर साखर आहे तर त्यातून कडू कसे काय 
निवडावे ? त्यामुळे ब्रह्माशिवाय दुसरे काही नाही, हा 
स्वानुभव असताना तेथे द्रष्टा कोठून आणला? (५६) 
प्रपंच, परब्रह्म यात भेदच नाही. हे एकरूप आहेत. 
पण भेदवादी लोक त्यात भेद मानतात. खरे तर स्वानंदरूप 
आत्माच दृश्यरूपाने आकाराला आला आहे. . (५७) 
'पातळतूप असते तेच थिजून घट्ट होते, त्याप्रमाणे निर्गुण 
ब्रह्मच सगुण होते. तेथे द्रष्टेपणाने काय वेगळे केले ?(५८) 
म्हणून द्रष्टा आणि दृश्य मिळून सर्व एकच एक 
जगदीशच जर आहे, द्रष्टेपणाचे सायास कशाला ?(५९) 
सर्व दृश्य जग म्हणजे परत्रह्मच साकार झालेले 
आहे, असा एखाद्याचा अनुभव असतो. याप्रमाणे हे 
दोन्ही स्वभाव वर्णन केले आहेत. (६०) 
'एक आत्माच एकला एक आकारास आल् आहे. त्याहून 
दुसरी वस्तूच नाही. तेथे आपण भिन्न उरतोच कोठे ? असा 
हा दुसऱ्या काही लोकांचा अनुभव येथे सांगितला आहे.(६१) 


दासबोध दशक ८ : 


ऐक तिसरा अनुभव । प्रपंच सारुनियां सर्व । 
कांहीं नाहीं तोचि देव । ऐसें म्हणती ॥६२॥ 


दृश्य अवघें वेगळें केलें। केवळ अदृश्यचि उरलें। 


तेंचि ब्रह्म अनुभविलें । म्हणती येक ॥६३॥ 
परी तें ब्रह्म म्हणो नये । उपायासारिखा अपाये। 
सुन्यत्वास ब्रह्म काये । म्हणों येईल ॥ ६४॥ 


दृश्य अवघें बोलांडिलें । अदृश्य सुन्यत्वीं पडिलें। 
ब्रह्म म्हणौनि मुरडलें । तेथुनिच मागे ॥६५॥ 
इकडे दृश्य तिकडे देव । मध्यें सुन्यत्वाचा ठाव। 
तयास  मंददबुद्धीस्तव । प्राणी ब्रह्म ह्मणे ॥ ६६॥ 


रायास नाहीं. बोळखिलें। सेवकास रावसें कल्पिलें। 
परी तें अवघें वेर्थ गेलें । राजा देखतां ॥ ६७॥ 
तैसें सुन्यत्व कल्पिले ब्रह्म । पुढें देखतां 
सुन्यत्वाचा अवघा भ्रम । तुटोन गेला 


परत्रहा । 
॥ ६८॥ 
वेगळा । 
॥६९॥ 
आधीं दृश्य सोडिले । मग सुन्यत्व वोलांडिलें। 
मूळमायेपरतें देखिले । परत्रह्म ॥ ७०॥ 
बेगळेपणें पाहाणें घडे । तेणें वृत्ति सुन्यत्वीं पडे। 
पोटीं संदेह पवाडे । सुन्यत्वाचा ॥७१॥ 
भिन्नपणें अनुभविलें । तयास सुन्य ऐसें बोलिलें। 
वस्तु लक्षितां अभिन्न जालें । पाहिजे आधीं ॥ ७२॥ 
वस्तु आपणचि होणें । ऐसें वस्तूचे पाहाणें । 
निश्चयेसीं भिन्नपणें । सुन्यत्व लाभे ॥७३॥ 
याकारणें सुन्य कांहीं । परब्रह्म होणार नारहीं। 
वस्तुरूप होऊन पाहीं । स्वानुभवें ॥ ७४॥ 
आपण वस्तु सिद्धचि आहे। मन मी ऐसें कल्पूं नये। 
साधु सांगती उपाये । तूंचि आत्मा ॥ ७५॥ 


परी हा सूक्ष्म आडताळा । वारी विवेकें 
जैसें दुग्ध घेऊन जळा । राजहंस सांडी 








समास १० ३३३ 
आता तिसरा अनुभव सांगतो तो ऐक. सर्व दृश्य 
सृष्टीचा पसारा बाजूला सारल्यावर काहीही नाही असे जे 
वाटते, तोच देव, असे काही लोक म्हणतात. (६२) 
सर्व दृश्य वेगळे केल्यावर केवळ अदृश्य जे उरले 
तेच ब्रह्म असा अनुभव काही लोक सांगतात. (६३) 
पण त्याला ब्रह्म म्हणू नये. कारण शून्याला ब्रह्म 
म्हटल्याने उपायच अपाय ठरेल. शून्यत्वाला कधी ब्रह्म 
म्हणता येईल का? (६४) 
दृश्य सर्व ओलांडले की अदृश्यच शिल्लक राहते. 
ते शून्यरूप असते. साधक त्यालाच ब्रह्म समजतो आणि 
मागे फिरतो. (६५) 
एकीकडे दृश्य असते, दुसरीकडे देव असतो. 
मध्ये शून्यत्व असते, पण अज्ञानामुळे प्राणी त्यालाच 
ब्रह्म समजतो. (६६) 
एखाद्याने राजाला ओळखत नसल्याने सेवकालाच 
राजा मानले, पण प्रत्यक्ष राजाची भेट झाल्यावर ते सर्व 
व्यर्थ ठरले. (६७) 
तसे शून्यत्व हेच ब्रह्म अशी कल्पना केली, पण 
पुढे परब्रह्माचा साक्षात अनुभव आल्यावर शून्यत्व हेच 
ब्रह्म हा सर्व भ्रम नष्ट झाला. (६८) 
म्हणून हा सूक्ष्म अडथळा, राजहंस ज्याप्रमाणे 
पाण्याचा त्याग करून दूध तेवढे घेतो त्याप्रमाणे 
सारासारविवेकाने दूर सारावा. (६९) 
आधी दृश्य पांचभौतिक सृष्टीचा त्याग करावा, 
मग शून्यत्व ओलांडावे आणि मूळमायेच्या पलीकडे 
असलेले परब्रह्म पाहावे. (७०) 
पाहावे असे म्हटले कौ, जी वस्तू पाहावयाची ती 
व पाहणारा असा वेगळेपणा येतो, त्यामुळे वृत्ती शून्यत्वात 
पडते आणि मग शून्यत्व हेच ब्रह्म असा मनात संदेह 
उत्पन्न होतो. (७१) 
भिन्नपणे जे अनुभवले ते ' काही नाही ' म्हणून त्याला 
शून्य असे नाव दिले. पण आत्मवस्तूचे अनुसंधान करू 
लागले की त्याच्याशी एकरूपता व्हावयास हवी. (७२) 
आत्मवस्तूला पाहणे म्हणजे ती वस्तू स्वत: आपणच 
होणे या प्रकारचे असते. भिन्नपणामुळे निश्चितच शून्यत्वाची 
प्राप्ती होते. (७३) 
म्हणून शून्य हे परब्रह्म होऊ शकत नाही. स्वत: 
अनुभव घ्यावा व ब्रह्मस्वरूपच होऊन राहावे. (७४) 
आपण स्वयंसिद्ध आत्मवस्तूच आहोत. म्हणून मी 
म्हणजे मन अशी कल्पना करू नये. यावर साधू उपाय सांगतात 
की, तूच आत्मा आहेस असे अनुसंधान करावे. (७५) 


३्३्ढ 


दशक ८ : समास ९० 


दासबोध 





मन मी ऐसें नाधिलें। संती नाहीं निरोपिलें। 
मानावें कोणाच्या बोलें। मन मी ऐसें. ॥७६॥ 


संतवचनीं ठेविता भाव । तोचि शुद्ध स्वानुभव । 
मनाचा तैसाच स्वभाव । आपण वस्तु ॥ ७७॥ 


जयाचा घ्यावा अनुभव । तोचि आपण निरावेव। 
आपुल्त घेती अनुभव । विश्वजन ॥ ७८॥ 


ल्ोरेभी धन साधूं गेले। तंब ते लोभी धनचि जाले। 
मग तें भाग्यपुरुषीं भोगिलें । सावकास ॥ ७९॥ 


तैसें देहबुद्धि सोडितां । साधकास जालें तत्वतां । 
अनुभवाची मुख्य वार्ता। ते हे ऐसी ॥८०॥ 


आपण वस्तु मुळीं येक । ऐसा ज्ञानाचा विवेक । 
येथून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ॥८१॥ 


निरोपिलें । येथामतीनें 
केलें । पाहिजे श्रोतीं 


बोलिलें । 
॥८२॥ 


आत्मज्ञान 
न्यूनपूर्ण क्षमा 





मी मुळात मन नाहीच. शिवाय संतांनीही तसे 
सांगितलेले नाही. मग कुणाच्या बोलण्यावर विश्वास 
ठेवून 'मी' मन असे मानावे? (७६) 

संतवचनावर दृढ निष्ठा ठेवावी. कारण त्यांची 
वचने स्वानुभवावर आधारित असतात. मनाला जसे 
वळण लावावे तसे ते लागते हा मनाचा स्वभाव आहे. 
म्हणून आपण आत्मवस्तूच आहोत ही गोष्ट मनावर 
ठसविण्याचा प्रयत्न करावा. (७७) 

ज्याचा आपण अनुभव घ्यावयास जातो ती 
अवयवरहित वस्तूच आपण होतो हा अनुभव आपण 
घ्यावा. या आपल्या अनुभवाचा लाभ जगातील इतर 
लोकांनाही मिळतो. (७८) 

लोभी माणूस हा धनाचा शोध घेऊ लागतो व 
अखेर तो धनच होतो. त्याची वृत्ती केवळ धनरूप 
बनते. तो स्वतः त्या धनाचा उपभोगही घेत नाही आणि 
मग दुसराच कुणी भाग्यवान पुरुष त्या धनाचा दीर्घकाळ 
उपभोग घेतो. (७९) 

त्याप्रमाणे साधकाने देहबुद्धी सोडली कौ, तो 
स्वतःच ब्रह्मरूप होतो. अनुभवाशिवाय स्वानुभवाची 
हीच मुख्य गोम म्हणजे रहस्य आहे. (८०) 

आपण आणि आत्मवस्तू म्हणा अगर परत्रह्मवस्तू 
म्हणा, मुळात एकच आहोत हे ज्ञानाच्या विचाराचे सार 
आहे. याप्रमाणे येथे हा ज्ञानदशक संपूर्ण झाला आहे.(८१) 

मी माझ्या बुद्धीनुसार आत्मज्ञानाचे निरूपण केले 
आहे. त्यात अधिक-उणे जे असेल त्यासाठी श्रोत्यांनी 
क्षमा केली पाहिजे, असे श्री समर्थ म्हणतात (८२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सुन्यत्वनिर्शननाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक आठवा समाप्त 





॥ श्रीराम समर्थ ॥ | 1781 


त्यासत्कोथच्य 


(गद्य रूपांतरासह ) 








दासबोध 


दशक ९ : 


समास १९ ३३५ 


दशक नववा : गुणरूप 


दशक ९ : 


समास १ 


आशंका 
॥ श्रीराम ॥ 


निराकार म्हणिजे काये । निराधार म्हणिजे काये। 
निर्विकल्प म्हणिजे काये । मज निरोपाबे ॥१॥ 


निराकार म्हणिजे आकार नाहीं । निराधार म्हणिजे आधार नाहीं । 
निर्विकल्प म्हणिजे कल्पना नाहीं । परब्नह्मासी ॥२॥ 


निरामय म्हणिजे काये । निराभास म्हणिजे काये। 
निरावेब म्हणिजे काये । मज निरोपावें॥ ३॥ 


निरामय म्हणिजे जळमये नाहीं । निरभास म्हणिजे भासचि नाही । 
निराबेव म्हणिजे अवेव नाहीं । परत्रह्मासी ॥४॥ 


निःप्रपंच म्हणिजे काये । निःकळंक म्हणिजे काये। 
निरोपाधी म्हणिजे काये । मज निरोपाबे ॥५॥ 


नि:प्रपंच म्हणिजे प्रपंच नाहीं । नि:कळंक म्हणिजे कळंक नाही । 
निरोपाधी म्हणिजे उपाधी नाहीं । परब्रह्मासी ॥६॥ 


निरोपम्य म्हणिजे काये । निरालंब म्हणिजे काये। 
निरापेक्षा म्हणिजे काये । मज निरोपाबे ॥७॥ 


निरोपम्य म्हणिजे उपमा नाहीं । निरलंब म्हणिजे अवलंबन नाहीं । 
निरापेक्षा म्हणिजे अपेक्षा नाहीं । परत्रह्मासी ॥८॥ 


निरंजन म्हणिजे काये । निरंतर म्हणिजे काये। 
निर्गुण म्हणिजे काये । मज निरोेपावें ॥९॥ 


निरंजन म्हणिजे जनचि नाहीं । निरंतरम्हणिजे अंतर नाहीं । 
निर्गुण म्हणिजे गुणचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥९१०॥ 


निःसंग म्हणिजे काये । निर्मळ म्हणिजे काये। 
निश्चळ म्हणिजे काये । मज निरोपाबें ॥११॥ 





या समासात श्रोत्यांनी अनेक शंका विचारलेल्या 
आहेत म्हणून त्याला हे नाव दिले असावे. श्रोता विचारत 
आहे की, निराकार म्हणजे काय? निराधार म्हणजे 
काय? व निर्विकल्प म्हणजे काय हे मला समजावून 
सांगावे. (१) 
वक्ता म्हणत आहे कौ, परब्रह्माला निराकार म्हणजे 
आकार नाही, निराधार म्हणजे आधार नाही आणि 
निर्विकल्प म्हणजे त्याच्या ठिकाणी कल्पना नाही.(२) 
निरामय म्हणजे काय, निराभास म्हणजे काय, 
निरावेव म्हणजे काय, हे मला सांगावे. (३) 
निरामय म्हणजे जे जलमय नाही. आमय म्हणजे 
विकार. जलमय होणे हा प्रलयकाळचा ब्रह्मांडविकार 
'होय. हा विकार नसलेले ते निरामय म्हणजे परब्रह्म. 
निराभास म्हणजे जेथे भास नाही आणि निरावेव म्हणजे 
ज्याला अवयव नाहीत, ते परब्रह्म. (४) 
निःप्रपंच म्हणजे काय ? नि:कळंक म्हणजे काय ? 
आणि निरोपाधी म्हणजे काय, ते मला सांगावे. (५) 
निःप्रपंच म्हणजे प्रपंच नाही, निःकळंक म्हणजे 
कलंक नाही आणि निरूपाधी म्हणजे ज्याला उपाधी 
नाही, ते परब्रह्म होय. (६) 
निरोपम्य म्हणजे काय, निरालम्ब म्हणजे काय व 
निरापेक्ष म्हणजे काय ते मला सांगावे. (७) 
निरोपम्य म्हणजे ज्याला उपमा नाही, निरालंब 
म्हणजे ज्याला आधार नाही आणि निरपेक्ष म्हणजे ज्याला 
अपेक्षा नाही, ते परब्रह्म असे जाणावे. (८) 
निरंजन म्हणजे काय, निरंतर म्हणजे काय आणि 
निर्गुण म्हणजे काय, ते मला सांगावे. (९) 
निरंजन म्हणजे जेथे जन नाहीत, सर्व लोकादी 
सृष्टीच जेथे झालेलीच नाही ते. निरंतर म्हणजे कमी- 
अधिकपणाचा परिणाम नसलेले आणि निर्गुण म्हणजे जे 
गुणरहित आहे, ते परब्रह्म जाणावे. (१०) 
निःसंग म्हणजे काय, निर्मळ म्हणजे काय आणि 
निश्चळ म्हणजे काय, हे मला सांगावे. (११) 


३३६ 


नि:संग म्हणिजे संगचि नाहीं । निर्मळ म्हणिजे मळचि नाहीं । 
निश्चळ म्हणिजे चळण नाहीं । परब्रह्मासी ॥१२॥ 


निशब्द म्हणिजे काये । निर्दोष म्हणिजे काये। 
निवृत्ती म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥१३॥ 


निशब्द म्हणिजे शब्दचि नाहीं । निर्दोष म्हणिजे दोषचि नाहीं । 
निवृत्ती म्हणिजे वृत्तिच नाहीं । परत्रह्मासी ॥ १४॥ 


निःकाम म्हणिजे काये । निलेंप म्हणिजे काये। 
निःकर्म म्हणिजे काये । मज निरोपाबें ॥ १५॥ 


नि:काम म्हणिजे कामचि नाहीं । निर्लेप म्हणिजे लेपचि नाहीं। 
नि:कर्म म्हणिजे कर्मचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥९१६॥ 


अनाम्य म्हणिजे काये । अजन्मा म्हणिजे काये। 
अप्रत्यक्ष म्हणिजे काये । मज निरोपाबें ॥ १७॥ 


अनाम्य म्हणिजे नामचि नाहीं । अजन्मा म्हणिजे जन्मचि नाहीं । 
अप्रत्यक्ष म्हणिजे प्रत्यक्ष नाहीं । परब्रह्म तें. ॥१८॥ 


अगणीत म्हणिजे काये । अकर्तव्य म्हणिजे काये। 
अक्ले म्हणिजे काये । मज निरोपाबें ॥१९॥ 


अगणीत म्हणिजे गणीत नाहीं । अकर्तव्यम्हणिजे कर्तव्यता नाहीं । 
अल्ले म्हणिजे क्षयचि नाहीं । परस्रह्मासी ॥२०॥ 


अरूप म्हणिजे काये । अलक्ष म्हणिजे काये। 
अनंत म्हणिजे कावे । मज निरोपावें ॥२१॥ 


अरूप म्हणिजे रूपचि नाहीं । अलक्ष म्हणिजे लक्षत नाहीं । 
अनंतम्हणिजे अंतचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥२२॥ 


अपार म्हणिजे काये । अढळ म्हणिजे काये। 
अतर्क्ये म्हणिजे काये । मज निरोपाबे ॥२३॥ 


अपार म्हणिजे पार्रच नाहीं । अढळ म्हणिजे ढळचि नाहीं । 
अतक्ये म्हणिजे तर्कत नाहीं । परब्रह्म तें. ॥२४॥ 


अद्वैत म्हणिजे काये । अदृश्य म्हणिजे काये। 
अच्युत म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥२५॥ 


दशक ९ : 





समास १९ दासबोध 


निःसंग म्हणजे ज्याला संग नाही, निर्मळ म्हणजे 
ज्याच्या ठिकाणी मायारूपी मळ नाही आणि निश्चळ 
म्हणजे ज्याच्या ठिकाणी चलनवलन नाही, ते परब्रह्म 
असे जाणावे. (१२) 
नि:शब्द म्हणजे काय, निर्दोष म्हणजे काय आणि 
निवृत्ती म्हणजे काय, ते मला सांगावे. (१३) 
निःशब्द म्हणजे जेथे शब्दच नाही, निर्दोष म्हणजे 
जेथे दोषच नाही आणि निवृत्ती म्हणजे जेथे वृत्तीच नाही, 
असे परब्रह्म होय. (१४) 
निष्काम म्हणजे काय, निर्लेप म्हणजे काय आणि 
निष्कर्म म्हणजे काय, ते मला सांगावे. (१५) 
निष्काम म्हणजे जेथे कामच नाही, निर्लेप म्हणजे 
जेथे लेपच नाही आणि निष्कर्म म्हणजे ज्याच्या ठिकाणी 
कर्म संभवतच नाही, ते परब्रह्म असे जाणावे. (१६) 
अनाम्य म्हणजे काय, अजन्मा म्हणजे काय आणि 
अप्रत्यक्ष म्हणजे काय, हे मला सांगावे. (१७) 
अनाम्य म्हणजे ज्याला नामच नाही, अजन्मा 
म्हणजे ज्याला जन्मच नाही आणि अप्रत्यक्ष म्हणजे जे 
प्रत्यक्ष नाही, ते परब्रह्म होय. (१८) 
अगणित म्हणजे काय, अकर्तव्य म्हणजे काय 
आणि अक्षय म्हणजे काय, हे मला सांगावे. (१९) 
अगणित म्हणजे ज्याला मर्यादा नाही ते, अकर्तव्य 
म्हणजे ज्याला कर्तव्यता नाही ते आणि अक्षय म्हणजे 
ज्याला क्षयच नाही, ते परब्रह्म असे जाणावे. (२०) 
अरूप म्हणजे काय, अलक्ष म्हणजे काय आणि 
अनंत म्हणजे काय, हे मला सांगावे. (२१) 
अरूप म्हणजे ज्याला रूपच नाही, अलक्ष म्हणजे 
जे वेगळे राहून पाहता येत नाही आणि अनंत म्हणजे 
ज्याला अंत नाही, ते परब्रह्म होय. (२२) 
अपार म्हणजे काय, अढळ म्हणजे काय व 
अतर्क्य म्हणजे काय, हे आपण मला सांगावे. (२३) 
अपार म्हणजे ज्याला पारच नाही, अढळ म्हणजे जे 
जसे आहे तसेच असते आणि अतर्क्य म्हणजे ज्याच्याविषयी 
तर्कच कखवता येत नाही असे ते परब्रह्म होय. (२४) 
अद्वैत म्हणजे काय, अदृश्य म्हणजे काय आणि 
अच्युत म्हणजे काय, ते मला सांगावे. (२५) 


दासबोध 


दशक ९ : 


समास २ ३३७ 





अद्वैत म्हणिजे द्वैतचि नाहीं । अद्श्य म्हणिजे दृश्यचि नाहीं। 
अच्युत म्हणिजे चेवत नाहीं । परब्रह्म तें. ॥२६॥ 


अछेद म्हणिजे काये । अदाह्य म्हणिजे काये। 
अक्लेद म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥२७॥ 


अछेद म्हणिजे छेदेना । अदाह्य म्हणिजे जळेना। 
अक्लेदम्हणिजे कालवेना । परब्रह्म तें. ॥२८॥ 


परब्नह्मम्हणिजे सकळांपरतें । तयास पाहातां आपणचि तें। 





अद्वैत म्हणजे जेथे द्वैतच नाही, अदृश्य म्हणजे जे पाहता 
येत नाही, आणि अच्युत म्हणजे जे कधी आपल्या स्थानावरून 
खाली घसरत नाही, ते परब्रह्म असे जाणावे. (२६) 

अच्छेद्य म्हणजे काय, अदाह्य म्हणजे काय आणि 
अक्लेद म्हणजे काय ते मला सांगावे. अच्छेद्य म्हणजे 
जे छेदले जात नाही, अदाह्य म्हणजे जे जळत नाही 
आणि अक्लेद्य म्हणजे जे पाण्याने कालवता येत नाही, 
ते परब्रह्म होय. (२७-२८) 

याप्रमाणे ज्याचे वर्णन केले जाते ते परब्रह्म 
सर्वांच्या पलीकडील असून त्याचा शोध घेऊ गेल्यास 
आपण तेच परब्रह्म आहोत असा अनुभव सद्‌गुरू केला 


हें कळे अनुभवमतें । सद्गुरु केलियां ॥ २९॥ | असता त्यांच्या कृपेने येतो. (२९) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आशंकानाम' समास पहिला समाप्त. 
(1] (3) 
दशक ९ : समास २ 
ब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


जें जें कांहीं साकार दिसे । तें तें कल्पांती नासे । 
स्वरूप तें असतचि असे । सर्वकाळ ॥९॥ 


जें सकळांमध्यें सार । मिथ्या नव्हे तें साचार। 
जें कां नित्य निरंतर । संचले असे ॥२॥ 


तें भगवंताचे निजरूप । त्यासि बोलिजे स्वरूप। 
याहि वेगळी अमूप । नामें तयाची ॥३॥ 


त्यास नामाचा संकेत । कळावया हा दृष्टांत । 
परी तें स्वरूप नामातीत । असतच असे ॥४॥ 


दृश्यासबाह्य संचलें। परी तें विश्वास चोरलें। 
जवळिच नाहींसे जालें । असतचि कैसें. ॥५॥ 


ऐसा एऐकोनियां देव । उठे दृष्टीचा भाव। 
पाहों जातां दिसे सर्व । दृश्यचि आवघें ॥६॥ 


दृष्टीचा विषयो दृश्य । तोचि जाल्ियां सादृश्य । 
तेणें दृष्टी पावे संतोष । परी तें देखणें नव्हे ॥ ७॥ 


दृष्टीस दिसे तें नासे । येतद्विषई॑ श्रुति असे। 
म्हणौन जें दृष्टीस दिसे । तें स्वरूप नव्हे ॥८॥ 





जे जे या जगात आकाराला येते, ते ते सर्व 
कल्पांती नाश पावते. पण स्वरूपाचा कधीही नाश होत 
नाही. ते सर्वकाळ जसेच्या तसेच असते. (१) 
ते सर्वांचे सार असून तेच सत्य आहे. ते मिथ्या 
नसून नित्य निरंतर सर्वांच्या अंतर्बाह्य व्यापलेले आहे.(२) 
तेच भगवंताचे खरे रूप असून त्यालाच स्वरूप असे 
म्हणतात. याशिवायही त्याची अनेक नामे आहेत. (३) 
त्याचे स्वरूप कळावे म्हणूनच त्याला नामे दिली 
जातात व दृष्टांत दिले जातात. पण खरे तर ते स्वरूप 
नामातीत असून ते सदैव जसेच्या तसेच असते. (४) 
वास्तविक दृश्य सृष्टीच्या आत-बाहेर सर्वत्र ते 
कोंदाटलेले आहे, पण तरी ते जगातील सामान्य लोकांपासून 
गुप्त राहिलेले आहे. म्हणून ते अत्यंत जवळ असूनही 
नाहीच असे लोकांना वाटते. (५) 
असे हे देवाचे वर्णन ऐकून लोकांच्या मनात त्याला 
प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहावे, असा भाव उत्पन्न होतो. पण 
त्याला पाहण्याचा प्रयत्न केला तो देव तर दिसतच नाही, 
'पण अवघी दृश्य सृष्टीच दिसते. (६) 
नेत्रांचा विषयच दृश्य हा आहे. प्रत्यक्ष दिसला 
असता संतोष होतो. पण ते खरे पाहाणे नव्हेच. (७) 
जे जे दृष्टीला दिसते ते ते नाश पावते या अर्थाची 
श्रुती आहे. (यद्‌ दृष्टं तद्‌ नष्ट). म्हणूनच जे जे दृष्टीला दिसते, 
ते स्वरूप नव्हे. (कारण स्वरूप तर शाश्वत आहे.) (८) 


३३८ दशक ९ : 


स्वरूप तें निराभास । आणी दृश्य भासलें साभास। 
भासास बोलिला नास । वेदांतशास्त्रीं ॥९॥ 


आणी पाहातां दृश्यचि भासे । वस्तु दृश्यावेगळी असे। 
स्वानुभवें पाहातां दिसे । दुश्यासबाह्य 1॥ १०॥ 


जें निराभास निर्गुण । त्याची काये सांगावी खूण । 
परी तें स्वरूप जाण । सन्निधचे असे ॥११॥ 


जैसा आकाशीं भासला भास । आणि सकळांमधें आकाश । 
तैसा जाणिजे जगदीश । सबाह्य अभ्यांतरी ॥ १२॥ 


उदकामधें परी भिजेना । पृथ्वीमधें परी झिजेना। 
वन्हीमधें परी सिजेना । स्वरूप देवाचें ॥१३॥ 


तें रेंद्यामध्यें परी बुडेना । तें वायोमधें परी उडेना । 
सुवर्णी असे परी घडेना । सुवर्णासारिखे ॥ १४॥ 


ऐसें जें संचलें सर्वदा । परी तें आकळेना कदा। 
अभेदामाजी वाढवी भेदा। ते हे अहंता ॥ १५॥ 


तिच्या स्वरूपाची खूण । सांगों कांहीं वोळखण । 
अहेतेचें निरूपण । सावध ऐका ॥१६॥ 





जे स्वरूपाकडे पावे । अनुभवासवें झेंपावे। 
अनुभवाचे शब्द आघवे । बोलोन दावी ॥ १७॥ 


म्हणे आतां मीच स्वरूप । तेंचि आअहंतेचें रूप। 
निराकारी आपे आप । वेगळी पडे ॥१८॥ 


स्वयें मीच आहे ब्रह्म । ऐसा अहंतेचा भ्रम! 
ऐसिये सूक्ष्मी सूक्ष्म । पाहातां दिसे ॥१९॥ 


कल्पनातीत । 
॥२०॥ 


कल्पना आकळी हेत । वस्तु 
म्हणौन नाकळे अंत । अनंताचा 


समास २ दासबोध 

दृश्य हे भासमय असते म्हणून ते भासते आणि 
वेदांत शास्त्रात भास हा नाशिवंत असतो असे म्हटले आहे. 
म्हणून स्वरूपाच्या ठिकाणी भास मुळीच नाही. (९) 

आपण जेव्हा डोळ्यांनी पाहातो, तेव्हा दृश्यच डोळ्याला 
दिसते. पण आत्मवस्तू ही दृश्यावेगळी आहे. ज्या वेळी आत्म- 
वस्तूचा साक्षात अनुभव येतो, तेव्हा ती दुश्याच्या सबाह्य 
अभ्यंतरी व्यापून राहिली आहे, असा अनुभव येतो.(१०) 

जे आभासरहित, गुणरहित आहे, त्याची खूण तरी 
कशी काय सांगणार? पण ते स्वरूप आपल्या अगदी 
जवळच असते. (११) 

जसे आकाशातच सर्व भास भासतात आणि सर्वांमध्ये 
आकाशच व्यापून असते, त्याप्रमाणे जगदीशही सर्व जगास 
सबाह्य अभ्यंतरी व्यापून राहिलेला असतो. (१२) 

स्वरूप पाण्यामध्ये असते, तरी ते भिजत नाही. 
पृथ्वीमध्ये असते तरी ते झिजत नाही. अग्नीमध्ये असले 
तरी शिजत नाही, असे देवाचे स्वरूप विलक्षण आहे.(१३) 

ते चिखलात असते तरी बुडत नाही आणि वायूमध्ये 
असते तरी उडत नाही आणि सुवर्णात असून सुवर्णासारखे 
ते घडविता येत नाही. (१४) 

असे ते सदा सर्वत्र संचलेले असूनही ते कधीही 
कळून येत नाही. अशा त्या अभेद स्वरूपाच्या ठिकाणी 
अहंकारामुळे भेद वाढतो. (१५) 

ती अहंता कशी असते हे ओळखता यावे म्हणून 
तिच्या स्वरूपाची खूण वर्णन करून सांगतो. तरी आता 
अहंतेचे निरूपण सावध होऊन ऐका. (१६) 

अहंता स्वरूपाकडे वळते (म्हणजे ' अहं ब्रह्मास्मि ') 
असे चिंतन घडू लागते. तसे अनुसंधान होता होता 
स्वस्वरूपानुभव येतो. मग ती अहंता आपला अनुभव 
शब्दांत बोलून दाखवते. (१७) 

ती म्हणते की, 'मीच स्वरूप आहे' असे म्हणणे हेच 
अहंतेचे रूप आहे. ' मीच स्वरूप' असे म्हणताना साहजिकच 
जाणीव मी रूपाने आणि स्वरूप रूपाने द्विधा झालेली असते, 
म्हणून निराकार ब्रह्मापासून वेगळी पडते. (१८) 

मीच स्वत: ब्रह्म आहे, असे म्हणताना अहंतेचा 
भ्रम अजून कायम आहे. हेच सूक्ष्म ब्रह्मासंबंधी सूक्ष्म 
विचार केल्यावर कळून येते. (१९) 

'अहं ब्रह्मास्मि' हा भाव कल्पनेने जाणता येतो. पण 
वस्तू तर कल्पनातीत आहे. अनंताचा अंत जाणताच येत 
नाही. कारण अनंताचा शोध घेणारा अनंताशी एकरूप 
होतो. त्याचे अस्तित्वच राहत नाही. (२०) 


दासबोध 


दशक ९ : 


समास २ 8३३९ 





अन्वये आणी वौतरेक । हा शब्दभेद कोणीयेक । 
निशब्दाचा अंतरविवेक । शोधिला पाहिजे ॥२१॥ 


आधीं घेईजे वाच्यांश । मग बोळखिजे लक्ष्यांश । 
लक्ष्यांशीं पाहातां बाच्यांश । असेळ कैंचा ॥ २२॥ 


सर्वब्रह्म आणी विमळब्रह्म । हा वाच्यांशाचा अनुक्रम । 
शोधितां लक्ष्यांशाचें वर्म । बाच्यांश नसे ॥ २३॥ 


सर्ब विमळ दोनी पक्ष । वाच्यांशीं आटती प्रत्यक्ष । 
लक्ष्यांशी लावितां लक्ष । पक्षपात घडे ॥ २४॥ 


हें लक्ष्यांशे| अनुभवणें । येथें नाहीं वाच्यांश बोलणें । 
मुख्य अनुभवाचे खुणे । बाचारंभ कैंचा ॥ २५॥ 


परा पश्यंती मधेमां वैखरी । जेथें बोसरती च्यारी । 
तेथें शब्दकळाकुंसरी। कोण काज ॥ २६॥ 


शब्द बोलतां सवेंच नासे । तेथें शाश्वतता कोठें असे। 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे। बरे पाहा ॥२७॥ 


शब्द प्रत्यक्ष नासिवंत । म्हणोन घडे पक्षपात । 
सर्व विमळ ऐसा हेत । अनुभबीं नाहीं. ॥ २८॥ 


ऐक अमनुभवाचें लक्षण । अनुभव म्हणिजे अनन्य जाण । 
ऐक अनन्याचें लक्षण । ऐसे असे ॥२९॥ 


अनन्य म्हणिजे अन्य नसे । आत्मनिवेदन जैसें। 
संगभंगें असतचि असे । आत्मा आत्मपणें ॥३०॥ 





अन्वय म्हणजे उभारणी व व्यतिरेक म्हणजे 
संहारणी हा केवळ शाब्दिक भेदच असतो. जेथे शब्द 
पोहोचूच शकत नाही, त्या निःशब्दाचा म्हणजे परत्रह्माच्या 
स्वरूपाचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे.(२१) 

आधी शब्दार्थाकडे लक्ष द्यावे. मग त्यात जो गूढ 
भावार्थ असेल तो लक्षात घ्यावा. लक्ष्यार्थाचे चिंतन करू 
लागले की वाच्यांश म्हणजे शब्दार्थ मागे पडतो. (२२) 

सर्व ब्रह्म आणि विमळ ब्रह्म यात केवळ शब्दार्थाचाच 
भेद आहे. लक्ष्यांशाचे वर्म जाणण्याचा प्रयत्न केला कौ 
दोन्हींनी निर्देश केलेले परब्रह्म एकच आहे हे कळून येते 
आणि ते परब्रह्म तर शब्दाच्या पलीकडील आहे. तेथे 
वाच्यांश पोहोचूच शकत नाही. (२३) 

सर्व ब्रह्म व विमळ ब्रह्म हे दोन्ही पक्ष वाच्यांशात 
आटून जातात हे प्रत्यक्ष दिसते. दोन्हींच्या लक्ष्यांशाकडे 
लक्ष केंद्रित केले की हे दोन्ही पक्ष गळून पडतात म्हणजे 
दोन्हीचा भावार्थ परब्रह्म एकले एकच असा होतो. (२४) 

लक्ष्यांशाचे अनुसंधान करून अनुभव घ्यावा. 
स्वरूपाच्या अनुभवामध्ये शब्द बोलण्याचे कामच राहात 
नाही. ही खूण अनुभवण्याची आहे. तेथे वाचेचे कामच 
उस्त नाही. (२५) 

ज्या परब्रह्माच्या ठिकाणी परा, पश्यंती, मध्यमा व 
वैखरी या चारी वाचा ओसरतात, पोहोचू शकत नाहीत, 
तेथे शब्दपांडित्य काय कामाचे ? (२६) 

शब्द उच्चारला गेला की लगेच तो नाहीसा होतो. 
मग तेथे शाश्वतता कोठे आहे? ही सर्वांच्या अनुभवाची 
गोष्ट असल्याने तिला प्रमाण देण्याची आवश्यकताच 
नाही. (२७) 

शब्द प्रत्यक्ष नाशिवंत असल्याने स्वरूपाच्या ठिकाणी 
सर्व वाद, मतभेद नष्ट होतात. तेथे सर्व ब्रह्म की विमल 
ब्रह्म असा प्रश्‍न उरत नाही. कारण अनुभव हा नेहमी भावातीत 
असतो. (२८) 

आता अनुभवाचे लक्षण ऐक. अनुभव म्हणजे 
अनन्य म्हणजेच जेथे अन्य नाही, ते एकले एक स्वस्वरूप 
तेच आपण होणे. (२९) 

अनन्य म्हणजे दुसर कुणी नसणे म्हणजेच 
आत्मनिवेदन असे जाणावे. मीपणाच्या त्यागानंतर 'मी 
आत्मा' या अनुभवातील *मी' ची जाणीव नष्ट झाल्यावर 
तद्रूपतेने केवळ आत्माच उसो. (३०) 


३४० 


दशक ९ : 


समास २ दासबोध 





आत्म्यास नाहीं आत्मपण । हेंचि नि:संगाचें लक्षण । 
हें वाच्यांशें बोलिलें जाण । कळावबया कारणें ॥ ३१॥ 


येरबीं लक्ष्यांश तो वाच्यांशें । सांगिजेळ हें घडे कैसें। 
'वाक्यविवरणें अपैसें। कळो लागे ॥३२॥ 


करावें तत्वविवरण । शोधावें ब्रह्म निर्गुण । 
'पाहावें आपणास आपण । म्हणिजे कळे ॥३३॥ 


हें न बोलतांच विवरिजे । विवरोन विरोन राहिजे। 
मग अबोलणेंचि साजे । माहापुरुषीं ॥ ३४॥ 


शब्दचि निशब्द होती । श्रुति नेति नेति ह्मणती । 
हें तों आलें आत्मप्रचिती । प्रत्यक्ष आतां ॥ ३५॥ 


प्रचित आलियां अनुमान । हा तों प्रत्यक्ष दुराभिमान । 
तरी आतां मी अज्ञान । मज कांहींचन कळे ॥ ३६॥ 


मी लटिका माझें बोलणें लटिकें । मी लटिका माझें चालणेंलटिकें। 
मी माझें अवघेचि लटिकें । कल्पनिक ॥ ३७॥ 


मज मुळींच नाही ठाव । माझें बोलणें अबघेंचि वाब। 
हा प्रकृतीचा स्वभाव । प्रकृती लटिकी ॥ ३८॥ 


प्रकृति आणी पुरुष । यां दोहींस जेथें निरास । 
तेथें मीपण विशेष हें केंबि घडे ॥३९॥ 


जेथें सर्वही अशेष जालें । तेथें विशेष कैंचें आलें। 
मी मोनी म्हणतां भंगले । मौन्य जैसे ॥४०॥ 


आता मौन्य न भंगावें । करून कांहींच न करावें । 
असोन निशेष नसावें । विवेकबळें ॥४१॥ 








आत्म्याच्या ठिकाणी 'मी आत्मा' ही जाणीवही 
नसते. हे निःसंगाचे लक्षण होय. वास्तविक ह्या अवस्थेचे 
वर्णन शब्दात होऊ शकत नाही, पण कळावे यासाठी 
सांगणे भाग पडते. (३१) 

एरी जो लक्ष्यांश असतो तो वाच्यांशाने म्हणजे केवळ 
शब्दार्थाने सांगणे शक्‍य नसते. पण त्या लक्ष्यांशाचे सूक्ष्म 
बुद्धीने विवरण केले की, तो आपोआप कळू लागतो.(३२) 

तत्त्वांचे विवरण करून निर्गुण ब्रह्माचा शोध घेण्याचा 
अभ्यास करावा म्हणजे आपल्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान होते 
व अनुसंधानाने स्वस्वरूपाचा साक्षात अनुभव येतो.(३३) 

न बोलताच या सांगण्याचे मनन करावे व तेथेच 
तन्मय होऊन रहावे. असे तन्मय झालेले महापुरुषच 
नुसत्या कृपादृष्टीने साधकात स्वानुभव संचरित करू 
शकतात. त्यांचे मौन हेच खरे प्रवचन ठरते. (३४) 

स्वरूपापर्यंत शब्द पोहोचूच शकत नाही. त्यामुळे 
प्रत्यक्ष आत्मप्रचीती आली को श्रुती त्याचे ' नेति, नेति' 
म्हणून वर्णन का करतात हे कळते. (३५) 

असा अनुभव आल्यावरही अनुमान करीत राहाणे 
म्हणजे प्रत्यक्ष दुरभिमानच आहे आणि अभिमान जेथे 
असतो तेथे अज्ञान असतेच. त्यामुळे असा दुरभिमानी 
जो, त्याला काहीच कळत नसते. (३६) 

आपण ज्याला 'मी' म्हणतो तो तर खोटच 
असतो, त्यामुळे त्या 'मी' चे बोलणे, चालणे, मी माझे 
म्हणणे वगैरे सर्वच काल्पनिक लटके असते. (३७) 

*मी' पणालाच जेथे स्थान नाही, तेथे माझे सर्व 
बोलणेही व्यर्थच होय. हे सर्व प्रकृतीच्या स्वभावानुसारच 
घडते आणि प्रकृती ही खोटी भासमय आहे. (३८) 

स्वरूपाच्या ठिकाणी प्रकृती म्हणजे वायुरूप स्फुरण 
व पुरुष म्हणजे शुद्ध जाणीव या दोहींचा निरास होतो, 
तेथे 'मी' ही विशेष भावना राहीलच कशी? (३९) 

जेथे सर्व दृश्य निःशेष झाले, तेथे 'मी पण' हे 
विशेष तरी कसे राहील? एखाद्या माणसाने म्हणावे की 
'*मी मौनी आहे' म्हणजे त्याच्या या बोलण्यानेच त्याचे 
मौन भंग पावते, तसेच जे निःशेष आहे, त्याला विशेष 
ठरविल्याने घडते. (४०) 

म्हणून आता स्वरूपानुभव घ्यावा, पण मौन भंगू 
देऊ नये. सर्व करीत असूनही काही करू नये. म्हणजे 
देहाने व्यवहार करीत असूनही अंतर्यामी पूर्णपणे मीपणाविरहित 
विवेकाच्या बळावर असावे. (४९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' ब्रह्मनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


.) 3) 


दासबोध 


दशक ९ : 


दशक ९ : 


समास ३ ३४१९ 


समास ३ 


निःसंदेह निरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोती केल अनुमान । ऐसें कैसें ब्रह्मज्ञान 
कांहींच नाही. असोन । हें केंबि घडे ॥१॥ 


सकळ करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोक्ता। 


सकळांमधें अआल्मसिता । येईल कैसी ॥२॥ 
तथापी तुम्ही म्हणतां । योगी भोगून अभोक्ता। 
स्वर्गनर्कहि आतां । येणें न्याये ॥३॥ 
जन्म मृत्य भोगीलेच भोगी । परी तो भोगून अभोक्ता योगी । 
यातनाहि तयाल्मगीं । येणोचे पाडे ॥४॥ 
कुटून नाहीं कुटिल । रडोन नाही रडल्म। 
कुंथोन नाहीं कुंधिल्म्र । योगेश्वर ॥५॥ 
जन्म नसोन घातल्म । पतित नसोन जाला। 
यातना नसोन पावल्य । नानापरी ॥६॥ 


ऐसा श्रोतयांचा अनुमान । श्रोतीं घेतलें आडरान। 


आतां याचें समाधान । केलें पाहिजे ॥७॥ 
वक्ता म्हणे सावध व्हावें । तुम्ही बोलतां बरबें। 
परी हें तुमच्याच अनुभवें । तुम्हास घडे ॥८॥ 


ज्याचा अनुभव जैसा । तो तो बोलतो तैसा। 


संपदेविण जो धिवसा । तो निर्थक ॥९॥ 
नाहीं ज्ञानाची संपदा । अज्ञानदारिद्रे॑ आपदा। 
भोगिल्याच भोगी सदा । शब्दज्ञानें ॥१०॥ 


योगी वोळखावा योगेश्वरें। ज्ञानी बोळखावा ज्ञानेश्वरें। 
माहाचतुर तो  चतुरें। वोळखावा ॥११॥ 


अनुभवी अनुभवियास कळे । अलिप्त अलिप्तपणे निवळे। 
विदेहाचा देहभाव गळे । विदेही देखतां ॥१२॥ 


“न्याय लागू पडतो कौ काय? 





मागील निरूपण ऐकून श्रोत्यांनी प्रश्‍न केला को 
असे कसे ब्रह्मज्ञान ? ब्रह्म असून काहीच नाही हे कसे 
शक्‍य आहे? (१) 
सर्व करून अकर्ता राहाणे, सर्व भोगून अभोक्ता असणे 
आणि सर्वांत राहून अलिप्तता हे कसे शक्‍य होईल? (२) 
तथापि तुम्ही म्हणता की, योगी हा सर्व भोगून 
अभोक्ता असतो, मग स्वर्ग आणि नरक यांनाही हाच 
(३) 
जरी जन्ममृत्यू भोगावे लागले, तरी ते भोगूनही तो 
अभोक्ताच असतो का? मग याच न्यायाने तो यातनाही 
भोगून भोगत नाही, असे म्हणायचे का ? (४) 
याचा अर्थ असा होतो का की, त्याला कुणी 
मारून कुटून काढल् तरी तो मार खातच नाही. दु:खाने 
रडूनही रडत नाही. कण्हत कुंथत असूनही तो योगेश्वर 
कुंथत कण्हत नाही. (५) 
जन्म घेऊनही जन्मत नाही, पतित नसून पतित 
होतो आणि यातना नसूनही नाना यातना भोगतो. (६) 
वक्त्याच्या बोलण्यावर श्रोत्यांनी विचाराच्या आडरानात 
शिरून अनेक आक्षेप घेतले. तेव्हा आता याचे समाधान 
केलेच पाहिजे. (७) 
वक्ता म्हणू लागला की, तुम्ही सावध व्हावे. 
तुमच्या अनुभवानुसार तुम्हांला जे वाटते, ते तुम्ही बोलता, 
हे योग्यच आहे. (८) 
ज्याला जसा अनुभव येतो, तो माणूस त्याप्रमाणे 
बोलतो. ज्याच्याजवळ संपत्ती नसते, त्याचा भरवसाही 
निरर्थक ठरतो. (९) 
ज्याच्याजवळ ज्ञानाची संपत्ती नसते आणि जो 
अज्ञानरूपी दारिद्र्याने सर्वकाळ आपदाच भोगत असतो, 
त्याला शब्दज्ञान असले, तरी त्यामुळे जन्ममरणाच्या 
संकटातून त्याची सुटका होत नाही. (१०) 
योग्याची ओळख योग्यालाच पटते. जो श्रेष्ठ ज्ञानी असेल 
तोच दुसऱ्या ज्ञानी माणसाला ओळखू शकतो. जो अत्यंत 
चतुर असेल तोच चतुर माणसाची पारख करू शकतो.(११) 
जो अनुभवी असतो, तोच अनुभवी पुरुषाला जाणतो. 
जो अलिप्त असतो, त्यालाच अलिप्त पुरुषाला पाहून संतोष 
वाटतो आणि जो विदेही असतो त्यास कुणी विदेही भेटला, 
तर आनंदाने त्याचे देहभान हरपते. (१२) 


३४२ दशक ९ : 


बद्धासारिखा सिद्ध । आणी सिद्धासारिखा बद्ध । 
येक भावीलळ तो अबद्ध । म्हणावाच नलगे ॥१३॥ 


झडपल्त तो देहधारी । आणी देहधारक पंचाक्षरी । 
परंतु दोघां येकसरी । कैसी द्यावी ॥ १४॥ 


तैसा अज्ञान पतित । आणी ज्ञानी जीवन्मुक्त । 
दोघे समान मानील तो युक्‍त । कैसा म्हणावा ॥ १५॥ 


आतां असो हे दृष्टांत । प्रचित बोलों कांही हेत। 
येथें श्रोती. सावचित्त । क्षणयेक व्हावें ॥ १६॥ 


जो जो ज्ञानें गुप्त जाल । जो विवेकें बिराला। 
जो अनन्यपणें उरला- । नाहींच कांहीं. ॥ १७॥ 


तयास कैसें गवसावें । शोधूं जातां तोचि व्हावें। 
तोचि होतां म्हणावें । नलगे कांहीं. ॥१८॥ 


देही. पाहातां दिसेना । तत्त्वें शोधितां भासेना। 
ब्रह्म आहे निबडेना- । कांहीं केल्या ॥१९॥ 


दिसतो तरी देहधारी । परी कांहींच नाहीं अंतरीं । 
तयास पाहातां वरिवरी । कळेल कैसा ॥२०॥ 


कळाया शोधावें अंतर । तंव तो नित्य निरंतर। 
जयास धुंडितां विकार । निर्विकार होती ॥२१॥ 


तो परमात्मा केवळ । तयास नाहीं. मायामळ। 
अखंड हेतुचा विटाळ । जालाच नाहीं. ॥२२॥ 


ऐसा जो कां योगीराज । तो आत्मा सहजीं सहज। 
पूर्णब्रह्म वेदबीज । देहाकारें कळेना ॥ २३॥ 





समास ३ दासबोध 

कुणी एखादा सिद्ध असून बद्धासारखा वागतो, तर 
कुणी एखादा बद्ध सिद्धपणाचे सोंग आणीत असतो. त्यांना 
जो एकसारखे मानतो, तो मूर्ख असतो, हे सांगण्याचीही 
आवश्यकता नाही. (९३) 

ज्याला एखाद्या भूताने झडपलेले असते तोही देहधारी 
असतो आणि ती भूतबाधा नाहीशी करणारा मांत्रिकही 
देहधारीच असतो, म्हणून दोघांना एकसारखे कसे म्हणता 
येईल? (१४) 

त्याप्रमाणे अज्ञानी पतित अशा माणसाला आणि ज्ञानी 
जीवन्मुक्‍्ताला समान मानील, त्या पुरुषाला शहाणा कसे 
म्हणावे ? (१५) 

आता हे दृष्टान्त देणे पुरे झाले. आता प्रचीतीचा, 
स्वानुभवाचा काही विचार सांगतो, तरी श्रोत्यांनी क्षणभर 
अत्यंत एकाग्र चित्ताने ऐकावे. (१६) 

जो जो कुणी ज्ञानाने गुप्त झाला म्हणजे देहाने असून 
नसल्यासारखा झालेला असतो, जो विवेकाने आत्मस्वरूपी 
विरून गेलेला असतो आणि अनन्यपणामुळे वेगळा असा 
उरतच नाही, (१७) 

त्याला कसे शोधून काढावे ? कारण त्याचा शोध 
घेण्याचा प्रयत्न करताच शोधणाराच तद्रूप होतो. त्यामुळे 
काही बोलण्याचा प्रश्‍नच उरत नाही. (१८) 

त्याच्या देहात त्याचा शोध घ्याबा तर तो तेथे नसतोच. 
तत्त्वांत म्हणजे पंचमहाभूतात शोध घ्यावा म्हटले तर तेथे 
तो भासत नाही. ब्रह्मरूप झालेला असल्याने त्याला काही 
केल्या निवडून वेगळाही काढता येत नाही. (१९) 

दिसायला इतर सामान्य देहधारी माणसांसारखाच तो 
दिसतो, पण त्याच्या अंतरात 'मी देह' हा भावच नसतो. 
पण वरवर पाहिले असता हे कसे कळून येईल? (२०) 

त्याची खरी स्थिती कळावी म्हणून त्याच्या अंतरंगाचा 
शोध ध्यावा म्हणावे, तर तो स्वरूपाकार झालेला असतो. 
त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला की शोध घेणाराच 
निर्विकार होतो. (२१) 

तो केवळ परमात्मरूपच झालेला असतो. त्याच्या 
ठिकाणी मायारूपी मळ नसतो. तो अखंड एकरूपच 
असतो, त्यामुळे इच्छारूपी हैताचा वियळ त्याला 
झालेला नसतो. (२२) 

असा जो योगीराज असतो, तो अगदी सहजपणे 
आत्म-रूपच असतो. पूर्णब्रह्म आणि वेदाचे बीजच असलेला 
तो ब्रह्मस्वरूप योगी त्याच्या देहावरून ओळखता येत 
नाही. (२३) 


दासबोध 


दशक ९ : 


समास ३ ३४३ 





देह भावितां देहचि दिसे । परी अंतर अनारिसें असे। 
तयास शोधितां नसे । जन्ममरण ॥२४॥ 


जयास जन्ममरण व्हावें । तें तो नव्हेचि स्वभावें । 
नाहींच तें आणावे । कोठून कैंचें ॥२५॥ 


निर्गुणास जन्म कल्पिल्ल । अथवा निर्गुण उडविला । 
तरी उडाला आणी जन्मला । आपल्त आपण ॥ २६॥ 


माध्यानीं थुंकितां सूर्यावरी । तो थुंका पडेल आपणाच वरी। 
दुसऱ्यास चिंतितां अंतरीं । आपणास घडे ॥ २७॥ 


समर्थ रायाचें महिमान । जाणतां होतें समाधान । 
परंतु भुंकों लागलें स्वान । तरी तेंस्वानचि आहे ॥ २८॥ 


ज्ञानी तो सत्यस्वरूप । अज्ञान देखे मनुष्यरूप। 
भावासारिखा फळदूूप । देवे तैसा ॥२९॥ 


देव निराकार निर्गुण । लोक भाविती पाषाण। 
पाषाण फुटतो निर्गुण । फुटेळ कैसा ॥३०॥ 


देव सदोदित संचल्म । लेकी बहुविध केला| 
परंतु बहुविध जाला । हें तो घडेना ॥३१॥ 


तैसा साधु आत्मज्ञानी । बोधें पूर्ण समाधानी । 
विवेकें आत्मनिवेदनी । आत्मरूपी ॥३२॥ 


'जळोन काष्ठाचा आकार । अग्नि दिसे काष्ट्राकार। 
पग काष्ठ होईल हा विचार। बोलोंच नये ॥३३॥ 


कपूर असे तो जळता दिसे । तैसा ज्ञानीदेह भासे। 
त्यास जन्मवितां कैसें । कर्दळीउदरी  ॥ ३४॥ 





देहाकडे पाहिले असता तो सामान्य देहधारी 
माणसाप्रमाणेच दिसतो, पण त्याची अंतर्सिथिती अगदी 
वेगळी असते. त्या स्थितीचा शोध घेऊ लागले, तर 
त्याला जन्ममरण नाही हे कळून येते. (२४) 

ज्याला जन्ममृत्यू असतात तो देह तो स्वाभाविकच 
नसतो. जे जेथे नसतेच ते तेथे कोठून आणि कसे 
आणावे ? (२५) 

ज्ञानी पुरुष हा निर्गुण परब्नह्मस्वरूप असतो. त्याचा 
जन्म झाला असे म्हटले किंवा तो मेला असे म्हटले तरी 
त्याच्या निर्गुणत्वात काहीच फरक पडत नाही. तो जन्मला 
आणि मेला ह्या अज्ञानी माणसाच्या कल्पना असतात. (२६) 

भर दुपारी सूर्यावर थुंकण्याचा प्रयत्न केला तर ती 
थुंकी आपल्याच अंगावर पडते. म्हणून दुसऱ्यासंबंधी 
आपण ज्या कल्पना मनात करतो, त्याप्रमाणे आपल्यालाच 
भोगावे लागते. म्हणजे ज्ञानी पुरुषाला जन्ममरण आहे हे 
चिंतिले असता आपण ते त्याच्यावर आरोपित केल्यासारखे 
होते. त्यामुळे त्याचे तर काहीच बिघडत नाही, पण दोष 
आपल्याला लागतो. (२७) 

'एखादा सामर्थ्यसंपन्न राजा आहे, तर त्याची थोरवी 
जाणून पाहून मनाला समाधान होते. पण कुत्री त्याच्यावर 
भुंकतात. ती बोलून-चालून कुत्रीच असतात. (त्यांना 
त्याची थोरी कशी कळणार?) (२८) 

ज्ञानी तो सत्यस्वरूप असतो, पण अज्ञानी माणसाला 
तो मनुष्यरूप दिसतो. ज्याचा भाव जसा असेल, तसा 
देव त्याला फलद्रूप होतो. त्याप्रमाणेच अज्ञानी माणसाचे 
असते. (२९) 

देव वास्तविक, निर्गुण निराकार आहे. लोक 
'पाषाणात त्याची भावना करतात. पाषाण फुटतो, पण 
निर्गुण-निराकार देव कसा फुटेल? (३०) 

देव एकला एकच सर्वत्र ओतप्रोत संचलेला असतो. 
'पण सामान्य लोकांनी त्याला अनेक नामारूपांचा केल आहे. 
म्हणून तो बहुविध झाला, पण असे तर घडत नाही. (३१) 

त्याप्रमाणे आत्मज्ञानी साधू हा बोधामुळे पूर्ण 
समाधानी असतो. सारासारविवेकाने आत्मनिवेदन करून 
तो आत्म्याशी एकरूप झालेला असतो. (३२) 

लाकूड जळते, तेव्हा त्यातील अग्नी काष्टाचा जसा 
आकार असेल तसेच त्या आकाराचा दिसतो. पण ते 
परत काष्ट होईल असा विचार तर बोलू सुद्धा नये. (२३) 

कापूर जळताना त्याचा आकार भासत असतो. 
त्याप्रमाणे ज्ञान्याचा देहे भासत असतो. जळत असलेला 
कापराचा खडा परत कर्दळीतून उत्पन्न होत नसतो. तसा 
झानाग्रीने दग्ध झालेला ज्ञान्याचा देह एकदा नष्ट झाला की 
परत तो जन्मास येत नाही. (३४) 


उड दशक ९ : 


बीज भाजले उगवेना । वस्त्र जळालें उकलेना। 
बोघ निवडितां निवडेना । गंगेमधें ॥ ३५॥ 


बोध गंगेमागें दिसे । गंगा येकदेसी असे। 
साधु कांहींच न भासे । आणी आत्मा सर्वगत॥ ३६॥ 


सुवर्ण नव्हे लोखंड । साधूस जन्म थोतांड। 
अज्ञान प्राणी जडमूढ । तयास हें उमजेचिना ॥ ३७॥ 


अंधास कांहींच न दिसे । तरी ते लेक आंधळे कैसे। 
सननपातें बरळतसे । सन्नपाती ॥ ३८॥ 


जो स्वणामधें भ्याला । तो स्वलभयें बोसणाल्ा । 
तें भये जागत्याला । केवि लागे ॥३९॥ 


मुळी सर्पाकार देखिली । येक भ्याला येकें वोळखिली । 
दोघांची अवस्ता लेखिली । सारिखीच केसी ॥ ४०॥ 


हाती धरितांहि डसेना । हे येकास भासेना। 
तरी ते त्याची कल्पना । तयासीच बाधी ॥४१॥ 





विंचु सर्प डसल्म । तेणें तोचि जाकळला। 
तयाचेनि लोक जाल । कासावीस कैसा ॥४२॥ 


आतां तुटल्म अनुमान । ज्ञानियांस कळे ज्ञान। 
अज्ञानास जन्ममरण । चुकेचिना ॥४३॥ 


येका जाणण्यासाठी । लोक पडिले अटाटी। 
नेणपणें हिंपुटी होती । जन्ममृत्यें ॥ ४४॥ 


तेंचि 
सावधान 


कथानुसंधान । पुढें केलें परिछिन्न। 
सावधान । म्हणे बक्‍्ता ॥ ४५॥ 





समास ३ दासबोध 

भाजलेले बीज असले को ते पेरले तरी उगवून येत 
नाही. वस्त्र एकदा जळले की त्याचीघडी उकलत नाही. 
एखादा पाण्याचा प्रवाह गंगेला मिळाला की तो निवडून 
वेगळा करता येत नाही. (३५) 

गंगेला मिळण्यापूर्वी तो प्रवाह वेगळा दिसत 
असतो आणि गंगा तर एकदेशी आहे. पण साधू तर 
काहीच भासत नाही आणि तो ज्याच्याशी एकरूप होतो 
तो आत्मा तर आहे म्हणून तो आत्मरूप साधू वेगळा 
राहात नाही. (३६) 

परीसाने एकदा लोखंडाचे सुवर्ण झाले की, ते 
सुवर्ण परंत लोखंड होत नाही. त्याप्रमाणे साधूला परत 
जन्म घ्यावा लागत नाही. जे लोक अज्ञानी जडमूढ 
असतात, त्यांना हे उमजत नाही. म्हणून साधूस जन्म 
असतो, असे ते समजतात. (३७) 

आंधळ्या माणसाला काही दिसत नाही, पण म्हणून 
इतर लोकांना आंधळे कसे म्हणता येईल? सन्निपात ज्वर 
झालेला रोगी त्या ज्वरामुळे वाटेल ते बरळू लागतो, त्याप्रमाणे 
अज्ञानी लोक ज्ञानी साधूबद्दलही हवे ते बख्ठत असतात. (३८) 

जो स्वप्नात भ्यालेला असतो, तो स्वप्नात भयाने 
बरळू लागतो. पण जो जागा झालेला असतो, त्याला 
स्वप्मभय कसे वाटणार? (३९) 

दोन माणसे रस्त्याने जात असताना त्यांना सर्पाकार 
मुळी दिसली. एकाने ही मुळी आहे हे ओळखले नाही. त्यामुळे 
त्याला तो सर्प वाटून तो भ्याला. दुसऱ्याने ती मुळी आहे, 
सर्प नव्हे, हे ओळखले. त्यामुळे तो मुळीच भ्याला नाही. मग 
दोघांची अवस्था सारखी कशी लेखता येईल? (४०) 

ती मुळी हातात धरली तरी ती डसत नाही, हे 
भ्यालेल्या माणसाला पटत नाही.म्हणजे त्याची कल्पनाच 
त्याला बाधक ठरते. (४१) 

ज्याला साप, विंचू डसतो तो त्यामुळे व्याकूळ होतो, 
पण त्यामुळे इतर लोक कसे कासावीस होतील? (४२) 

आता श्रोत्यांच्या शंकेचे समाधान झाले असेल. जो 
ज्ञानी असेल तोच ज्ञानी माणसास ओळखू शकतो. 
अज्ञानी माणूस ज्ञानी माणसास ओळखू शकत नाही 
आणि त्याचे जन्ममरणही चुकत नाही. (४३) 

एका आत्म्याला जाणण्यासाठी लोक आटापिटा 
करीत राहतात आणि अज्ञानाने कष्टी होतात. जन्ममृत्यूचे 
दुःख भोगत राहातात. (४४) 

हाच विषय पुढे अधिक स्पष्ट करून सांगितला जाईल 
तरी 'सावधान' ' सावधान' असे वक्ता म्हणाला. (४५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' नि:संदेहनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


(_) (3 


दासबोध दशक ९ 


दशक ९ 


: समास ४ 


३४५ 


: समास ४ 


'जाणपणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीमधें लेक सकळ! येक संपन्न येक दुर्बळ। 
येक निर्मळ येक बोंगळ। काय निमित्य ॥१॥ 


कित्येक राजे नांदती । कित्येक दरिद भोगिती । 
कितीयेकांची उत्तमस्थिती । कित्येक अधमोद्धम ॥२॥ 


ऐसें काय निमित्य जालें । हें मज पाहिजे निरोपिलें। 
याचें उत्तर ऐकिलें। पाहिजे श्रोती. ॥३॥ 


हे सकळ गुणापासी गती । सगुण भाग्यश्री भोगिती । 
अवगुणास दरदिप्राप्ती । येदर्थी संदेह नाहीं ॥ ४॥ 


जो जो जेथें उपजल्म । तो ते बेबसाई उमजला । 
तयास ल्योक म्हणती भला । कार्यकर्ता ॥५॥ 


जाणता तो कार्य करी । नेणता कांहींच न करी। 
जाणता तो पोट भरी । नेणता भीक मागे ॥६॥ 


हें तों प्रगटचि असे । जनीं पाहातां प्रत्यक्ष दिसे। 
विद्येवीण करंटा वसे । विद्या तो भाग्यवंत ॥ ७॥ 


आपुल्त विद्या न सिकसी । तरी काये भीक मागसी । 
जेथें तेथें बुद्धी ऐसी । वडिलें सांगती ॥८॥ 


वडिल आहे करंटा । आणी समर्थ होये धाकुटा। 
कां जे विद्येनें मोठा । म्हणोनियां ॥९॥ 


विद्या नाहीं बुद्धि नाहीं । विवेक नाहीं साक्षेप नाहीं । 
कुशळता नाहीं व्याप नाहीं । म्हणौन प्राणी करंटा ॥ १०॥ 


इतुकेंहि जेथें वसे । तेथें वैभवास उणें नसे। 
वैभव सांडितां अपेैसें । पाठी लागे ॥११॥ 








येथे श्रोत्याने प्रथम काही प्रश्‍न केले आहेत. तो 
म्हणतो की, पृथ्वीमध्ये अनेक लोक आहेत. त्यांत कुणी 
संपन्न असतो, तर कुणी दुर्बळ असतो. कुणी निर्मळ असतो, 
तर कुणी ओंगळ असतो. याचे कारण काय आहे? (१) 
कित्येक राज्यपद भोगतात, तर कित्येक दरिदी 
असतात. कित्येकांची स्थिती उत्तम असते, तर कित्येकांची 
अधमाहून अधम असते. (२) 
ह्या विषमतेचे कारण काय ? असे व्हावयास काय 
निमित्त घडते ? ते मला सांगितले पाहिजे. श्रोत्यांनी ते 
उत्तर ऐकले पाहिजे. (३) 
हे सर्व गुणांवर अवलंबून आहे. जे सद्गुणी असतात 
ते भाग्यश्रीचा उपभोग घेतात आणि अवगुणी असतात त्यांना 
दाखि प्राप्त होते. यात संशयास जराही जागा नाही. (४) 
जो जो माणूस ज्या ज्या व्यवसायात तो व्यवसाय 
करणाऱ्या घरात वा कुळात जन्माला येतो, तो व्यवसाय 
करणे त्याला चांगले जमते. अशा रीतीने तो व्यवसाय 
करू लागला की, लोक त्याला चांगला कार्यकर्ता आहे 
असे म्हणून वाखाणतात. (५) 
जाणता, हुशार असेल तो काम करतो. जो नेणता 
असतो तो काहीच करीत नाही. त्यामुळे जाणता माणूस 
व्यवस्थित पोट भरू शकतो, तर नेणत्याला भीक 
मागण्याची पाळी येते 
ही गोष्ट तर जगात प्रत्यक्षच दिसून येते की, जो 
विद्याहीन असतो तो करंख राहातो आणि ज्याच्याजवळ 
विद्या असते, तो भाग्यवान ठरतो. (७) 
आपली विद्या शिकला नाहीस, तर भीक मागण्याची 
वेळ येईल. अशा प्रकारे जेथे तेथे वडील माणसे मुलांना 
उपदेश करीत असतात. (८) 
एखाद्या घरी मोठा भाऊ भाग्यहीन करंय असतो, 
तर धाकट पुष्कळ विद्या शिकून समर्थ, कर्तबगार आणि 
भाग्यवान ठसतो. (९) 
ज्याच्याजवळ विद्या नसेल, बुद्धी नसेल, विवेक 
नसेल, आग्रह नसेल, कौशल्य नसेल, व्याप नसेल, तर 
तो प्राणी करंय भाग्यहीन ठरतो. (१०) 
या सर्व गोष्टी म्हणजे विद्या बुद्धि जेथे असतील, 
तेथे वैभवाला तोय नसतो. त्याने वैभव नको म्हटले, तरी 
ते आपोआप पाठीस लागून येते. (११) 


३४६ 


दशक ९ : समास ४ 


दासबोध 





बडिल समर्थ धाकुटा भिकारी । ऐका याची कैसी परी। 
वबडिल्पऐसा व्याप न करी । म्हणोनियां ॥१२॥ 


जैसी विद्या तैसी हांव । जैसा व्याप तैसें वैभव। 
तोलासारिखा हावभाव । लोक करिती ॥१३॥ 


विद्या नसे वैभव नसे । तेथें निर्मळ कैंचा असे। 
'करंटपणें बोखटा दिसे । वोंगळ आणी विकारी ॥ १४॥ 


पशु पक्षी गुणवंत । त्यास कृपा करी समर्थ। 
गुण नस्तां जिणें वेर्थ । प्राणीमात्रांचें ॥ १५॥ 


गुण नाहीं गौरव नाहीं । सामर्थ्य नाहीं महत्त्व नाहीं । 
कुशळता नाहीं तर्क नाहीं । प्राणीमात्रांसी ॥ १६॥ 


याकारणें उत्तम गुण । तेंचि भाग्याचें लक्षण । 
लक्षणेंबिण अवलक्षण । सहजचि जालें ॥१७॥ 


जनामधें जो जाणता । त्यास आहे मान्यता । 
कोणी येक विद्या असतां । महत्व पावे ॥१८॥ 


प्रपंच अथवा परमार्थ । जाणता तोचि समर्थ । 
नेणता जाणिजे वेर्थ । निःकारण ॥१९॥ 


नेणतां विंचु सर्प डसे । नेणतां जीबघात असे। 
नेणतां कार्य नासे । कोणी येक ॥२०॥ 
नेणतां प्राणी सिंतरे । नेणपणें तऱ्हे भरे। 
नेणपणें ठके विसरे । पदार्थ कांही. ॥२१॥ 


नेणतां वैरी जिंकिती । नेणतां अपाई॑ पडती । 
नेणतां संव्हारती, घडती- । जीब नास ॥२२॥ 


आपुलेंस्वहित नकळे जना । तेणें भोगिती यातना। 


ज्ञान नेणतां अज्ञाना । अधोगती ॥२३॥ 
मायाब्रह्य जीवशिव । सारसारा भावाभाव। 
जाटिल्यासाठीं होतें बाब । जन्ममरण ॥२४॥ 


कोण कर्ता निश्चयेंसीं । बद्ध मोक्ष तो कोणासीं। 


ऐसें जाणतां प्राणियांसीं । सुटिका घडे ॥ २५॥ 








एखाद्या घरी वडील भाऊ कर्तबगार असतो, समर्थ 
असतो, तर धाकटा भिकारी असतो. याचे कारण हेच असते 
की, धाकटा मोठ्या भावाप्रमाणे व्याप करीत नाही.(१२) 
जशी विद्या असेल तिला अनुसरून त्या माणसाची 
महत्त्वाकांक्षा असते. जितका त्याचा व्याप असेल तितक्या 
प्रमाणात त्या माणसाला वैभव प्राप्त होते. प्रत्येकाच्या 
सामर्थ्यानुसार जो तो कर्तबगारी दाखवितो. (१३) 
ज्याच्याजवळ विद्या नाही, वैभव नाही, तो निर्मळ 
कसा असेल? तो करंटेपणाने वाईट दिसतो, गलिच्छ 
आणि विकारी असतो. (१४) 
पशू, पक्षी, यांच्या ठिकाणी सुद्धा जर काही गुण असतील 
तर समर्थ लोक त्यांच्यावर कृपा करतात. काही चांगले गुण 
नसतील, तर त्या प्राणिमात्रांचे जिणे व्यर्थ होय. (१५) 
काही माणसे अशी असतात को, त्यांच्या अंगी 
गुण, मोठेपणा, सामर्थ्य, महत्त्व, कुशलता अथवा तर्क 
यांपैकी काहीच नसते. (१६) 
म्हणून उत्तम गुण हेच भाग्याचे लक्षण होय. 
याउलट ते नसतील, तर भाग्याच्या लक्षणाऐवजी तेथे 
सहजच अवलक्षण दिसून येते. (१७) 
जो जाणता माणूस असतो, त्याला लोकात मान्यता 
मिळते. काही ना काही विद्या येत असेल, तर सहजच 
महत्त्व प्राप्त होते. (१८) 
प्रपंच असो वा परमार्थ, त्यात जाणता मनुष्यच समर्थ ठरतो. 
नेणता असेल तो कुचकामाचा असून व्यर्थच जगतो. (१९) 
अज्ञानामुळेविंचू, साप डसतो किंवा अज्ञानामुळेजीवघात 
होतो किंवा एखादे कार्यही अज्ञानामुळेच बिघडते. (२०) 
अज्ञानी माणूसच फसतो, अज्ञानी माणूसच तऱहेवाईकपणे 
वागतो किंवा पदार्थ, वस्तू यांचा त्याला विसर पडतो.(२१) 
अज्ञानी माणसाला वैरी जिंकतात. अज्ञानामुळे 
संकटात पडावे लागते. अज्ञानामुळेच संहार घडतो आणि 
अनेक जीवांचा नाश होतो. (२२) 
लोकांना आपले हित कशात आहे हे कळत नाही, 
त्यामुळे यातना भोगाव्या लागतात. ज्ञान नसल्याने अज्ञानी 
माणसाची अधोगती होते. (२३) 
माया म्हणजे काय, ब्रह्म म्हणजे काय, जीव कुणाला 
म्हणावे, शिव कुणाला म्हणावे, भाव म्हणजे काय, अभाव 
म्हणजे काय, सार काय आहे, असार काय आहे वगैरे सर्व 
जाणून घेतले की जन्ममरणातून सुटका होते. (२४) 
कर्ता कुणाला म्हणावे, याचा निश्चय, बंध, मोक्ष 
कुणाचा होतो इत्यादी जाणले असता मनुष्याची जन्ममरणांतून 
सुटका होते. (२५) 


दासबोध 


जाणिजे देव निर्गुण । जाणिजे मी तो कोण! 
जाणिजे अनन्यलक्षण । म्हणिजे मुक्त ॥ २६॥ 


जितुकें जाणोन सांडिलें । तितुकें दृश्य बोल्ांडिलें। 
जाणत्यास जाणतां तुटलें । मूळ मीपणाचें ॥ २७॥ 


न जाणतां कोटीवरी । साधनें केलीं परोपरी । 
तरी मोक्षास अधिकारी । होणार नाही. ॥२८॥ 


वोळखावे । आपणास आपण जाणावें । 
॥२९॥ 


मायाब्रह्ा 
इतुकयासाठीं स्वभावें । चुके जन्म 


जाणतां समर्थांचे अंतर । प्रसंगे॑ वर्ते तदनंतर! 
भाग्य वैभव अपार तेणेंचि पाबे ॥३०॥ 


म्हणौन जाणणें नव्हे सामान्य । जाणतां होईजे सर्वमान्य । 
कांहींच नेणतां अमान्य । सर्वत्र करिती ॥३१॥ 


पदार्थ देखोन भूत भावी । नेणतें झडपोन प्राण ठेवी । 
मिथ्या आहे उठाठेवी । जाणते जाणती ॥३२॥ 


जाणत्यास कळे वर्म । नेणत्याचें खोटें कर्म। 
सकळ कांहीं धर्माधर्म । जाणतां कळे ॥३३॥ 


नेणत्यास येमयातना । जाणत्यास कांहींच लागेना । 
सकळ जाणोन,विवंचना-। करी तो मुक्‍त ॥ ३४॥ 


नेणतां कांही राजकारण । अपमान करून घेती प्राण । 
नेणतां कठीण वर्तमान । समस्तांस होये ॥ ३५॥ 


म्हणोनियां नेणणें खोटें । नेणते प्राणी ते करंटे। 
जाणतां विवरतां तुटे । जन्ममरण ॥३६॥ 


म्हणोन अलक्ष करूं नये । जाणणें हाचि उपाये। 
जाणतां सांपडे सोये । परलेकाची ॥३७॥ 


दशक ९ : 





समास ४ ३४७ 


देव निर्गुण आहे हे जाणावे. आपण 'मी' म्हणतो तो 
*मी' कोण हे जाणून घ्यावे. अनन्य म्हणजे काय, त्याचे 
लक्षण कोणते वगैरे जाणले म्हणजे मुक्‍ती मिळते. (२६) 

सर्वांचे स्वरूप जाणून त्याचा त्याग केला, जितके 
दृश्य आहे ते नाशिवंत जाणून त्यास ओलांडले आणि 
हे सर्व जाणणारा जो आत्मा त्याला जाणले असता 
मीपणाचे मूळच नाहीसे होते. (२७) 

वरीलसर्व गोष्टी न जाणता परोपरीने कोट्यवधी साधने 
केली, तरी तो माणूस मोक्षाचा अधिकारी होणार नाही. (२८) 

माया कशी आहे, ब्रह्माचे स्वरूप काय आहे हे 
ओळखावे व स्वरूपाचे अनुसंधान ठेवून आपण आपणास 
जाणून घ्यावे. हे सर्व केल्यानेच स्वाभाविकपणे पुन्हा 
जन्मावे लागत नाही. (२९) 

समर्थांचे अंतरंग जाणून घेऊन नंतर प्रसंगानुसार योग्य 
आचरण केल्याने अपार भाग्य, वैभव प्राप्त होते (३०) 

म्हणून जाणणे ही सामान्य गोष्ट समजू नये. जाणून 
जे काही केले जाते, ते सर्वांना मान्य होते. काहीही जाणून 
न घेता जे काही केले जाते ते सर्वांना अमान्य होते.(३१) 

'एखादा अज्ञानी माणूस एखादा पदार्थ अंधारामुळे 
नीट दिसला नाही, तर तेथे भूताची कल्पना करतो आणि 
अज्ञानामुळे आपल्याला भूताने झपाटले असे मानून 
भीतीने प्राण सोडतो. हे सर्व काही अज्ञानामुळे जो मिथ्या 
भास झाला, त्याची उठाठेव आहे हे जाणती माणसे 
ओळखतात. (३२) 

जाणत्याला यातील रहस्य कळते. नेणता अज्ञानाने 
कर्म करतो ते खोटे असते. जाणून घेतल्याने सर्व धर्म- 
अर्धर्माचे ज्ञान होते. (३३) 

अज्ञानी माणसाला यमयातना भोगाव्या लागतात. 
जाणता असतो त्याला काहीच भोगावे लागत नाही. 
कारण तो सर्व काही जाणून घेऊन त्यावर विचार करतो 
व मुक्‍त होतो. (३४) 

ज्याला व्यवहारात कसे वागावे याचे ज्ञान नसते, तो 
'एखादे वेळी दुसऱ्याचा अपमान करून त्याचा प्राणही 
घेतो. यामुळे त्याच्या अज्ञानामुळे सगळ्यांच्यावर कठीण 
प्रसंग येतो (३५) 

म्हणूनच अज्ञान हे वाईट असून अज्ञानी प्राणी करंटे 
असतात. म्हणून ज्ञान प्राप्त करून त्याचे चिंतन केले 
असता जन्ममरणातून सुटका होते. (३६) 

म्हणून ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करू नये. जाणणे हाच 
एकमेव उपाय असून त्यानेच परलोकाची सोय 
सापडते. (३७) 


३४८ दशक ९ : 


जाणणें सकळांस प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
परंतु अलिस्तपणाची खूण । जाणतां कळे ॥३८॥ 


येक जाणणें करून परतें । कोण सोडी प्राणीयांतें। 
कोणी येक कार्य जें तें । जाटिल्याविणन कळे ॥ ३९॥ 


जाणणें म्हणिजे स्मरण । नेणणें म्हणिजे विस्मरण । 
दोहींमधें कोण प्रमाण । शाहाणे जाणती ॥ ४०॥ 


जाणते लोक शाहाणे । नेणते वेडे दैन्यवाणे। 
विज्ञान तेंहि जाणपणें । कळो आलें ॥ ४१॥ 
जेथें जाणपण खुंटले । तेथें बोलणेंही तुटलें। 
हेतुरहित जालें । समाधान ॥४२॥ 


श्रोते म्हणती हें प्रमाण । जाळे परम समाधान| 
परीपिंडब्रह्मांड ऐक्यलक्षण । मज निरोपावें ॥४३॥ 


ब्रह्मांडी तेचि पिंडी असे । बहुत बोलती ऐसें 
परंतु याचा प्रत्यय विलसे । ऐसें केलें पाहिजे ॥ ४४॥ 





समास ५ दासबोध 
ज्ञान हे सर्वांना प्रमाण वाटते, पण मूर्खाला ते अप्रमाण 
वाटते. पण ज्ञानामुळेच अलिप्तपणाची खूण कळते.(३८) 
एका ज्ञानाशिवाय प्राण्यांची जन्ममरणातून सुटका 
करणारे कोण आहे? कुठलेही कार्य असो, ते जाणल्याशिवाय 
सिद्धीस जात नाही. (३९) 
जाणणे म्हणजे (स्वस्वरूपाचे) स्मरण आणि 
नेणणे म्हणजे (स्वस्वरूपाचे) विस्मरण होय. या दोन्हीमध्ये 
प्रमाण कोण ते शहाणे लोक जाणतात. (४०) 
जाणते लोक असतात ते शहाणे असतात. नेणते 
वेडे, दैन्यवाणे असतात. विज्ञान म्हणजेच अनुभव म्हणजे 
काय हे पण जाणपणामुळेच कळू लागते. (४१) 
जेथे जाणीवही खुंटते, तेथे बोलणेही तुटते. स्वरूपानुभव 
आला की जाणीवही राहात नाही आणि शब्दही तेथपर्यंत 
'पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे हेतुरहित अनिर्वचनीय असे 
समाधान प्राप्त होते. (४२) 
श्रोते म्हणतात की आपले हे सांगणे प्रमाण आहे. 
त्यामुळे परम समाधान प्राप्त झाले आहे. परंतु आता पिंड- 
ब्रह्मांड ऐक्य लक्षण मला समजावून सांगावे. (४३) 
जे ब्रह्मांडात असते, तेच पिंडात असते असे 
अनेक लोक सांगतात, पण त्याचा प्रत्यय यावा असे 
आपण केले पाहिजे (४४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जाणपणनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


दशक ९ : 


[3 ८) 
समास ५ 


अनुमाननिर्शन 


॥ श्रीराम ॥ 


पिंडासारिखी ब्रह्मांडगचना । नये आमुच्या अनुमाना । 
प्रचित पाहातां नाना । मतें भांबावती ॥१॥ 


जें पिंडी तेंचि ब्रह्मांडी । ऐसी बोलावयाची प्रौढी । 
हे. बचन घडीनें घडी । तत्वज्ञ बोलती ॥२॥ 
पिंड ब्रह्मांड येक राहाटी । ऐसी लोकांची लोकधाटी। 
परी प्रत्ययाचे परीपार्टी । तगो न सके ॥३॥ 


स्थूळ सूक्ष्म कारण माहाकारण । हे च्यारी पिंडींचे देह जाण । 
व्रि हिप्य अब्याकृत मूळाकृती ह खूण । ब्रह्मांडींची ॥४॥ 


श्रोते येथे विचारत आहेत की, पिंडासारखीच 
ब्रह्मांडाची रचना आहे असे सर्व सांगतात. ते आमच्या 
तर्काला पटत नाही. त्याची प्रचीती पाहावी म्हटले, तर 
अनेक मतांचा गोंधळ दिसून येतो. (९१) 
*जे पिंडी तेचि ब्रह्मांडी' अशी बोलण्याची एक पद्धत 
पडली आहे. तत्त्वचिंतकही हे वाक्य वारंवार बोलतात. (२) 
पिंड-ब्रह्मांड यांचे व्यवहार एकसारखेच असतात 
असे बोलण्याची लोकांची एक रीत झाली आहे. पण हे 
म्हणणे प्रत्ययापुढे टिकत नाही. (३) 
स्थूल, सूक्ष्म कारण आणि महाकारण हे चार पिंडाचे 
देह आहेत असे जाण व विराट, हिरण्य, अव्याकृत आणि 
मूळ प्रकृती हे ब्रह्मांडाचे चार देह आहेत. (३४) 


दासबोध 


हे शास्त्रधाटी जाणावी । परी प्रचित केसी आणावी । 
प्रचित पाहातां गथागोबी । होते आहे ॥५॥ 


दशक ९ : 


पिंडी आहे अंतःकरण । तरी ब्रह्मांडी विष्णु जाण। 
पिंडी बोलिजेते मन । तरी ब्रह्मांडी चंद्रमा ॥६॥ 





पिंडी बुद्धी ऐसें बोलिजे । तरी ब्रह्मांडी ब्रह्मा ऐसें जाणिजे । 
पिंडीं चित्त ब्रह्मांडी बोळखिजे । नारायेणु ॥७॥ 


पिंडी बोलिजे अहंकार । ब्रह्मांडी रुद्र हा निर्धार। 
ऐसा बोलिला विचार । शास्त्रांतरी ॥८॥ 


तरी कोण विष्णूचे अंत:कर्ण । चंद्राचे कैसें  मन। 
ब्रह्मयाचें  बुद्धिलक्षण । मज निरोपाबे ॥९॥ 


नारायेणाचें कैसें चित्त । रुद्र नहंकाराचा  हेत। 
हा विचार पाहोन नेमस्त । मज निरोपाबा ॥१०॥ 


प्रचितनिश्चयापुढें अनुमान । जैसें सिंहापुढें आलें स्वान । 
खऱ्यापुढें खोटें प्रमाण । होईल कैसें ॥११॥ 


परी यास पारखी पाहिजे । पारखीनें निश्चय ल्महिजे । 
परीक्षा नस्तां राहिजे । अनुमानसंशई॑ ॥ १२॥ 


विष्णु चंद्र आणी ब्रह्मा । नारायेण आणी रुद्रनामा । 
यां पाचांची अंतःकर्णपंचकें आम्हा । स्वामी निरोपाबी ॥ १३॥ 


येथें प्रचित हें प्रमाण । नलगे शास्त्राचा अनुमान । 
अथवा शास्त्री तरी पाहोन । प्रत्ययो आणावा ॥ १४॥ 


प्रचितीवीण जें बोलणें । तें अवघेचि कंटाळवाणें । 
तोंड पसरून जैसें सुणें । रडोन गेलें ॥१५॥ 


तेथें काये हो ऐकावें । आणी काये शोधून पाहावें । 
जेथें प्रत्ययाच्या नांवें । सुन्याकार ॥१६॥ 


आवघे आंधळेचि मिळाले । तेथें डोळसाचें काय चाले। 
अनुभवाचे नेत्र गेले। तेथें अंधकार ॥ १७॥ 





समास ५ ३४९ 
शास्त्रामध्ये या प्रकारचे वर्णन आहे हे खरे पण 
याची प्रचीती कशी घ्यावी ? प्रचीती घेण्याचा प्रयत्न 
केला को, सर्व गोंधळ होतो. (५) 
वक्ता म्हणतो की, पिंडात अंत:करण असते, तसा 
ब्रह्मांडात विष्णू जाणावा. पिंडात मन म्हणतात, तर 
ब्रह्मांडात चंद्रमा आहे. (६) 
पिंडात जशी बुद्धी तसा ब्रह्मांडात ब्रह्मा जाणावा. 
पिंडात चित्त, तसा ब्रह्मांडात नारायण आहे. (७) 
पिंडात अहंकार तोच ब्रह्मांडात रुद्र हे निर्धारपूर्वक 
शास्त्रामध्ये सांगितले आहे. (८) 
यावर परत श्रोता विचारत आहे की, विष्णू म्हणजे 
अंत:करण कसे, चंद्र म्हणजे मन कसे आणि ब्रह्मदेवाला 
बुद्धी का म्हणतात ते मला सांगावे. (९) 
चित्त म्हणजे नारयण कसा आणि रुद्राला अहंकार 
म्हणण्यात काय हेतू आहे, ह्यासंबंधी सर्व विचार मला 
सांगावा. (१०) 
अनुभवाच्या निश्चयापुढे अनुमान म्हणजे सिंहापुढे 
कुत्रे यावे तसे आहे. खऱ्यापुढे खोटे कसे टिकून 
राहील? (११) 
पण हा निवाडा परीक्षावंत व्यकक्‍्तीशिवाय होऊ 
शकत नाही. जो पारखी असतो तोच ठामपणे सांगू 
शकतो. ज्याला परीक्षा करता येत नाही, तो अनुमान 
करीत संशयग्रस्त होऊन राहातो. (१२) 
विष्णू, चंद्र, ब्रह्मा, नारायण आणि रुद्र ह्यांना 
ब्रह्मांडाचे अंत:करणपंचक का म्हणतात, ते हे स्वामी, 
तुम्ही आम्हांला समजावून द्यावे. (१३) 
वक्ता यावर म्हणतो की, या जगात अनुभव हाच 
प्रमाण मानला पाहिजे. शास्त्रांच्या अनुमानाला काही अर्थ 
नाही. अथवा शास्त्रग्रंथात जरी पाहाण्यात आले तरी तसा 
अनुभव येणे आवश्यक आहे. (१४) 
प्रत्यक्ष अनुभवावाचून जे सांगितले जाते, ते सर्व 
कंयळबाणे वाटते. एखादे कुत्रे तोंड पसरून रडू लागते, 
ते जसे ऐकवत नाही, तशी स्थिती होते. (१५) 
जेथे प्रत्ययाच्या अनुभवाच्या नावाने शून्याकार 
असतो, तेथे काय हो ऐकायचे ? आणि शोधून तरी काय 
पाहायचे ? (१६) 
जेथे सर्व आंधळेच जमलेले असतात, तेथे डोळसाचे 
काय चालणार? अनुभवाचे नेत्र नसले की सर्वत्र 
अंधकारच भासणार. (१७) 


३५० दशक ९ : 


नाहीं दुग्ध नाहीं पाणी । केली विष्ठेची सारणी । 
तेथें निवडायाचे धनी । ते एक डोंबकाबळे ॥ १८॥ 


आपुले इलछेनें बोलिलें । पिंडाऐसें ब्रह्मांड कल्पिलें। 
परी तें प्रचितीस आलें । कोण्या प्रकारें ॥१९॥ 


म्हणोन हा अबघाच अनुमान । अवघें कल्पनेचे रान। 
भलं न घ्यावें आडरान । तश्करी घ्याबें ॥२०॥ 


कल्पून निर्मिले मंत्र। देवे ते कल्पनामात्र। 
देव नाहीं. स्वतंत्र । मंत्राधेन ॥२१॥ 


येथें न बोलतां जाणावें । बोलणें बिवेका आणावें। 
आंधळें पाउलीं बोळखावें । विचक्षणें ॥२२॥ 


जयास जैसें भासलें। तेणें तेसें कवित्व केलें। 
परी हें पाहिजे निवडिलें । प्रचितीनें ॥२३॥ 


ब्रहम्यानें सकळ निर्मिले । ब्रह्म्यास कोणें निर्माण केलें। 
विष्णूने विश्व पाळिलें । विष्णूस पाळिता कवणु ॥ २४॥ 


रुद्र विश्वसंव्हास्कर्ता । परी कोण रुद्रास संव्हारिता । 
कोण काळाचा नियंता । कळला पाहिजे ॥२५॥ 


अंधकार। 
॥ २६॥ 


बिचार । तो अबघा 
सारासार । विचार करणें 


याचा कळेना 
म्हणोनियां 


ब्रह्मांड स्वभावेंचि जालें । परंतु हें पिंडाकार कल्पिलें। 
कल्पिले परी प्रत्यया आलें। नाही. कदा ॥ २७॥ 


पाहातां ब्रह्मांडाची प्रचिती । कित्येक संशय उठती । 
हे काल्पनिक श्रोतीं । नेमस्त जाणावें ॥ २८॥ 


पिंडासारिखी ब्रह्मांडउचना । कोण आणितो अनुमाना । 
ब्रह्मांडी पदार्थ नाना । ते पिंडीं कैचे ॥२९॥ 





समास ५ दासबोध 

जेथे दूध व पाणी एकत्र केलेले असते तेथे पाण्याचा 
त्याग करून दूध ग्रहण करायला नीरक्षीरविवेकी राजहंसाची 
आवश्यकता असते. संत हे राजहंसासारखे सारासारविवेकाने 
दृश्य सृष्टीचा त्याग करून आत्मवस्तू ग्रहण करतात. पण 
जेथे दूधही नाही आणि पाणीही नाही, तेथे राजहंसाचे कामच 
नाही. जेथे केवळ विषयरूपी विष्ठेचे अस्तित्व आहे, तेथे 
निवड करण्यास डोमकावळेच योग्य असतात. (१८) 

ज्याला जशी इच्छा झाली तशी कल्पना त्याने केली 
आणि त्याप्रमाणे बोलण्यास सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे 
पिंडाप्रमाणे ब्रह्मांडाची कल्पना केली, पण ते प्रचीतीला 
कशा प्रकारे आणावे, हे कोणी सांगत नाही. (१९) 

म्हणून हे सर्व बोलणे अनुमानाचे आहे. सर्व काल्पनिक 
आहे. शब्दारण्य आहे. भल्या माणसाने आडरानात शिरू 
नये. चोर असतात, तेच आडरानात शिरतात. (२०) 

निरनिरळ्या लोकांनी कल्पना करून मंत्र निर्माण 
केले व त्याप्रमाणेच देवही कल्पनेने निर्मिले. ते देव 
स्वतंत्र नसतात, तर मंत्रांच्या अधीन असतात. (२१) 

या गोष्टी अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची आवश्यकता 
नाही. यातील अभिप्राय विचाराच्या योगे शहाण्यांनी 
जाणून घ्यावा. आंधळ्याच्या चालण्याच्या पद्धतीवरूनच 
हा आंधळा आहे हे शहाणी माणसे ओळखतात. (२२) 

ज्याला जसे भासले तसे त्याने वर्णन केले. पण 
अनुभव घेऊन त्यातील खऱ्या-खोट्याची निवड केली 
पाहिजे. (२३) 

ब्रह्मदेवाने सर्व सृष्टी निर्माण केली, पण त्या 
ब्रह्मदेवाला कुणी निर्माण केले? विष्णू विश्वाचे पालन 
करतो, पण त्या विष्णूचे पालन कोण करतो? (२४) 

रुद्र सर्व विश्वाचा संहारकर्ता आहे, पण त्या रुद्राचा 
संहार कोण करतो ? काळाचा नियंता कोण आहे हे सर्व 
कळले पाहिजे. (२५) 

जोपर्यंत याचा विचारकळत नाही तोपर्यंत सर्व अंधकार 
असतो. म्हणूनच सारासारविचार करणे आवश्यक आहे.(२६) 

ब्रह्मांड हे अगदी सहजच निर्माण झाले, परंतु याला 
पिंडासारखे कल्पिले गेले. पण जरी कल्पना केली तरी 
तसा अनुभव कधी आलाच नाही. (२७) 

ब्रह्मांडाची प्रचीती घ्यावी म्हणून विचार करू 
लागले की अनेक संशय निर्माण होतात म्हणून श्रोत्यांनी 
हे सर्व काल्पनिक आहे हे नीटपणे जाणून घ्यावे.(२८) 

पिंडासारखी ब्रह्मांडाची रचना आहे असे म्हणणारे 
अनुमानच करत असतात. ब्रह्मांडात अनेक पदार्थ आहेत 
ते पिंडात कोठे आढळून येतात? (२९) 


दासबोध 


औटकोटी  भूतावळी । औटकोटी तीर्थावळी। 
औटकोटी  मंत्रावळी । पिंडी कोठें ॥३०॥ 


तेतीस कोटी सुस्वर । अठ्यासि सहस्त्र क्रषेश्वर। 
नबकोटी कात्यायेणीचा विचार । पिंडी कोठें ॥३१॥ 


च्यामुंडा छपन्न को । कित्येक जीव कोट्यानुकोटी। 
चौऱ्यासी लक्ष योनींची दये । पिंडी कोठें ॥३२॥ 
ब्रह्मांडी पदार्थ निर्माण जाळे । पृथकाकारें वेगळाले। 
तेहि तितुके निरोपिळे । पाहिजेत पिंडी ॥३३॥ 


जितुक्या औषधी तितुकीं फळे । नाना प्रकारी स्साळें। 
नाना बीजें धान्यें सकळें । पिंडी निरोपार्बी ॥ ३४॥ 


हें सांगतां पुरेना । तरी उगेंचि बोल्मवेना। 
बोलिलें न येतां अनुमाना । लाजिरवाणे. ॥ ३५॥ 


तरी हें निरोपिलें नवचे । फुकट बोलतां काय वेचे । 
याकारणें अनुमानाचें । कार्य नाही. ॥३६॥ 
पांच भूतें ते ब्रह्मांडी । आणी पांचचि वर्तती पिंडीं। 
याची पाहावी रोकडी । प्रचीत आतां. ॥ ३७॥ 
पांचा भूतांचे ब्रह्मांड । आणी पंचभूतिक हें पिंड। 
यावेगळें तें उदंड । अनुमानज्ञान / ॥३८॥ 
जितुकें अनुमानाचें बोलणें । तितुकें बमनप्राये त्यागणें । 
निश्चयात्मक तेंचि बोलणें । प्रत्ययाचें ॥३९॥ 
जेंचि पिंडीं तेंचि ब्रह्मांडी । प्रचित नाहीं कीं रोकडी । 
पंचभूतांची तांतडी । दोहीकडे ॥४०॥ 


म्हणोनि देहींचे थानमान । हा तों अवघाचि अनुमान । 
आतां येक समाधान । मुख्य तें कैसें ॥४१॥ 


दशक ९ : 


समास ६ ३५१ 
ब्रह्मांडात साडेतीन कोटी भूते आहेत. साडेतीन कोटी तीर्थे 
आहित. साडेतीन कोटी मंत्र आहेत. पण पिंडात हे असणे शक्‍य 
नाही. (३०) 
ब्रह्मांडात तेहतीस कोटी देव आहेत. अट्ट्याऐंशी हजार 
क्रषीधर आहेत. नऊ कोटी कात्यायनी आहेत. हे सर्व पिंडात 
कोठे आहे? (३१) 
ब्रह्मांडात छप्पन्न कोटी चामुंडा आहेत. कित्येक प्रकारचे 
जीव कोट्यानुकोटी आहेत. एकूण चौऱ्याऐंशी लक्ष योनींची 
दाटी झालेली आहे. हे पिंडात कोठे आहे? अशा ब्रह्मांडात 
विविध आकाराचे अनेक पदार्थ निर्माण झालेले आहेत तितके 
पिंडात दाखविता येणारच नाहीत. (३२-३३) 
असंख्य औषधी, नाना प्रकारची रसाळ फळे, नाना बीजे, 
सर्व प्रकारची धान्ये पिंडात दाखवून देता येतील का? (३४) 
असे कितीही सांगितले तरी पुरे पडणार नाही. उगीचच 
बोलण्यात काही अर्थ नाही. जे वर्णन केले आहे त्याचा अनुभव 
आला नाही, तर ते लाजिरवाणे ठरेल. (३५) 
तरी हे वर्णन करण्यात अर्थ नाही. फुकट बोलण्यात काय 
खर्च होते म्हणून अनुमानाने बोलण्याने काहीच कार्य साधले 
जात नाही. (३६) 
ब्रह्मांडात पाचच महाभूते आहेत, तशीच ती पिंडातही 
पाचच क्रियाशील आहेत. याचा प्रत्यक्ष रोकडा अनुभव कोणीही 
घ्यावा. (३७) 
ब्रह्मांड हे पंचभौतिक आणि पिंडही पंचभौतिकच आहे. 
हाच 'पिंडी ते ब्रह्मांडी' याचा खरा अर्थ आहे. इतर सर्व गोष्टी 
काल्पनिक आहेत. (३८) 
अनुमानाचे जे काही बोलणे असेल ते वांतीप्रमाणे त्यागावे. 
जे प्रत्ययाचे, अनुभवाचे बोलणे असते तेच निश्चयात्मक असते.(३९) 
जे पिंडी ते ब्रह्मांडी याची रोकडी प्रतीती आता आली 
ना? दोन्हीकडे पंचमहाभूतांचीच गर्दी, वर्तणूक आहे. (४०) 
म्हणून पिंड व ब्रह्मांड या दोन्हीतील देहांची स्थाने प्रमाण 
इत्यादी सर्व अनुमान म्हणजेच काल्पनिक आहे हे जाणून घ्यावे. 
आता मुख्य खरे समाधान कसे असते ते पाहू या. (४१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अनुमाननिर्शननाम' समास पाचवा समाप्त. 


दशक ९ : 


[] (.) 
समास ६ 


गुणरूपनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


आकाश जेसें निराकार । तैसा ब्रह्माचा वबिचार। 
तेथें वायोचा विकार । तैसी मूळमाया ॥१॥ 


आकाश जसे निराकार आहे तसेच ब्रह्म निराकार 
आहे. आकाशात वायूचा विकार उत्पन्न होतो, तशी ब्रह्माच्या 
ठिकाणी स्फुरणरूपाने मूळमाया उत्पन्न होते. (१). 


३५२ दशक ९ : 
हें दासबोधीं असे बोलिलें । ज्ञानदशकीं प्रांजळ केलें। 
मूळमायेंत दाखविलें । पंचभूतिक ॥२॥ 
तेथें जाणीव तो सत्वगुण । मध्य तो रजोगुण। 


नेणीव तमोगुण । जाणिजे श्रोतीं. ॥३॥ 


म्हणाल तेथें कैंची जाणीव । तरी ऐका याचा अभिप्राव। 
पिंडींमाहाकारण देहीं सर्व-। साक्षिणी अबस्था ॥ ४॥ 


तैसी मूळप्रकृती ती ब्रह्मांडींचें। दे. माह्ाकारण 
म्हणोन तेथें जाणीवेचें । अधिष्ठान आलें 


साचें। 
॥५॥ 


असो  मूळपायेभीतरीं । गुप्त त्रिगुण बास करी। 
पष्ट होती संधी चतुरी । जाणावी गुणक्षोभिणी॥ ६॥ 


जैसा तृणाचा पोटरकळा । पुढें उकलोन होये मोकळा । 
तैसी मूळमाया अवलीळा । गुणा प्रसबलळी ॥ ७॥ 


मूळपाया वायोस्वरूप । ऐक गुणक्षोभिणीचें रूप। 
गुणविकार होतांचि अल्प । गुणक्षोभिणी बोलिजे ॥ ८॥ 


पुढें जाणीव मध्यस्त नेणीव । मिश्रित चालिला स्वभाब। 
तेथें मातृकास ठाव । शब्द जाला ॥९॥ 





तों शब्दगुण आकाशींचा । ऐसा अभिप्राव येथीचा। 
शब्देचि  वेदशास्त्रांचा। आकार जाला ॥१०॥ 


पंचभूते त्रिगुणाकार । अबघा वायोचा विकार । 
जाणीवनेणीवेचा विचार । वायोचिकारितां ॥११॥ 


वायो नस्तां कैंची जाणीव । जाणीव नस्तां कैंची नेणीव । 
जाणीवनेणीवेस ठाव । वायोगुणें ॥१२॥ 





जेथें मुळींच नाहीं चळण । तेथें कैंचें जाणीवलक्षण। 
म्हणोनि वायोचा गुण । नेमस्त जाणावा ॥१३॥ 


येकापासून येक जालें । हें येक उगेंचि दिसोन आलें। 
स्वरूप मुळींच भासले । त्रिगुणभूतांचे ॥ १४॥ 


समास ६ दासबोध 
दासबोधाच्या आठव्या ज्ञानदशक नावाच्या दशकात 
मूळ मायेत पंचमहाभूते कशी सूक्ष्मरूपाने असतात हे 
स्पष्टपणे वर्णन केले आहे. (२) 
तेथे जाणीव हा सत्वगुण, जाणीवनेणीवमिश्रित तो रजोगुण 
आणि नेणीव तो तमोगुण हे श्रोत्यांनी जाणून घ्यावे. (३) 
तेथे जाणीव कशा प्रकारे आहे असे म्हणाल तर 
त्याचा अभिप्राय ऐका. पिंडाचा चौथा महाकारण देह 
म्हणजेच सर्वसाक्षिणी तूर्यावस्था होय. (४) 
तशीच ब्रह्मांडाच्या ठिकाणी मूळ प्रकृती ही 
महाकारण देहच खरोखर असल्याने तेथेच जाणीवेचे 
अधिष्ठान असते. (५) 
असो या मूळमायेतच गुप्तपणे त्रिगुण वास करतात. 
योग्य संधी मिळताच ते स्पष्ट होतात, तीच गुणक्षोभिणी 
तूर्यावस्था हे शहाण्या लोकांनी जाणून घ्यावे. (६) 
जसे गवताचे कणीस पुढे उकलून मोकळे होते, 
तशीच मूळमाया ही अनायासे गुणांना जन्म देती झाली.(७) 
मूळ माया ही वायुस्वरूप असते. आता गुणक्षोभिणी 
मायेचे रूप ऐका. मूळमायेच्या ठिकाणी सूक्ष्मरूपाने गुणरूपी 
विकार उत्पन्न झाला की, तिलाच गुणक्षोभिणी म्हणतात.(८) 
गुणक्षोभिणीपासून जाणीव म्हणजेच सत्वगुण, मध्यस्थ 
म्हणजे जाणीवनेणीवमिश्रित रजोगुण आणि नेणीव म्हणजे 
तमोगुण यांच्या मिश्रणाने विश्व निर्माण करण्याची क्रिया 
नैसर्गिकपणे चालते. तेथे गुणांच्या ठिकाणी सर्वप्रथम 
3%कारमय साडेतीन मात्रांचा शब्दध्वनी उत्पन्न झाला. (९) 
शब्द हा आकाशाचा गुण असल्याने अर्थातच आकाश 
झाले व पुढे त्यापासून पृथ्वीपर्यंतची पंचमहाभूते झाली. 
शब्दाच्या आधारेच वेदादी शास्त्रे आकाराला आली.(१०) 
पंचभूते आणि त्रिगुण म्हणजेच अष्टधा प्रकृती होय. 
मूळ मायेतही सर्व सूक्ष्मरूपाने असतात. जाणीव व नेणीव 
यांचा विचारही मूळमायेमुळेच उत्पन्न होतो. (११) 
परब्नह्माच्या ठिकाणी जाणीव म्हणजे ज्ञानही नसते व 
नेणीव म्हणजे अज्ञानही नसते. मूळ माया जर नसती तर जाणीव 
कुठली आणि जाणीव नसती तर नेणीवबही कुठली ? म्हणून 
ज्ञानअज्ञानास कारण मूळमाया म्हणजे वायूच आहे. (१२) 
जेथे जराही चलनवलन नसेल तेथे जाणीव तरी 
कशी असणार? म्हणून चलनवलन हा वायूचा गुण आहे, 
हे नीट जाणून घ्यावे. (१३) 
एकापासून एक भूत झाले असे उगीच दिसून येते. 
पण मूळमायेतच हे त्रिगुणांचे आणि पंचमहाभूतांचे 
म्हणजे अष्टधा प्रकृतीचे स्वरूप आहे. थोडक्यात म्हणजे 
मूळमाया म्हणजेच अष्टधा प्रकृती होय. (१४) 


दासबोध 


ऐसा हा मुळींचा कर्दमु । पुढें पष्टतेचा अनुक्रमु। | 


सांगतां येकापासून येक उगमु । हेंहि खरें॥ १५॥ 


वायोचा कर्दम बोलिला । तयापासून अग्नि जाला । 
तोहि पाहातां देखिल । कर्दमुचि ॥१६॥ 


अग्नीपासून जालें आप । तेंहि कर्दमस्वरूप । 
आपापासून पृथ्वीचें रूप । तेंहि कर्दमरूपी ॥ १७॥ 


येथे आशंका उठिली । भूतांस जाणीव कोठें देखिली । 
तरी भूतांत जाणीव हे ऐकिली । नाही. वार्ता. ॥ १८॥ 


जाणीव म्हणिजे जाणतें चळण । तेंचि वायोचें ल्क्षण। 


वायोआंगीं सकळ गुण । मागां निरोपिले ॥ १९॥ 


म्हणोन जाणीवनेणीबमिश्रीत । अवघें चालिलें पंचभूत । 
म्हणोनियां भूतांत । जाणीव असे ॥२०॥ 


कोठें दिसे कोठें न दिसे । परी ते भूती व्यापून असे । 
तिक्षण बुद्धि करितां भासे । स्थूळ सूक्ष्म ॥२१॥ 


पंचभूतें आकार॒लीं । भूती भूतें कालवलीं। 
तरी पाहातां भासलीं । येक स्थूळ येक सूक्ष्में ॥ २२॥ 


निरोधवायो न भासे । तैसी जाणीब न दिसे। 


न दिसे परी ते असे । भूतरूपें ॥२३॥ 
काष्टी अग्नी दिसेना । निरोधवायो  भासेना। 
जाणीव तैसी लक्षेना । येकायेकीं ॥ २४॥ 


भूतें वेगळालीं दिसती । पाहातां येकचि भासती । 
बहुत धूर्तपणे प्रचिती । बोळखावी ॥ २५॥ 


ब्रह्मापासून मूळमाया । मूळमायेपासून गुणमाया । 
गुणमायेपासून तया । गुणास जन्म ॥ २६॥ 
गुणापासूनियां भूतें ॥ पावली पष्ट दशेतें। 


ऐसियांचीं रूपें समस्तें । निरोपिलीं ॥ २७॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--12 ५ 


दशक ९ : 








समास ६ ३५३ 


मूळमायेतच हे अष्टधा स्वरूप प्रथम अव्यक्त 
असते व पुढे ते स्पष्ट व्यक्‍त होत जाते. स्पष्टतेच्या 
अनुक्रमामुळेच एकापासून दुसरे उत्पन्न झाले असे म्हटले 
जाते तेही खरेच आहे. (१५) 
प्रथम वायूचे मिश्रण असते. त्यापासून अग्नी झाला. 


| तोही वास्तविक पंचमहाभूतांचे मिश्रणच असतो.(१६) 


नंतर अग्नीपासून जल झाले. तेही मिश्रित स्वरूपाचे 
असते. नंतर आपापासून पृथ्वी हे भूत झाले. तेही मिश्रित 
स्वरूपाचेच असते. एकात इतर भूतांचे अंश असल्याने 
ही सर्व मिश्रणरूपच होत. (१७) 
येथे अशी शंका उत्पन्न झाली कौ भूते जड 
असतात, मग त्यात जाणीव कशी दिसेल? भूतात 
जाणीव असते असे तर कुठे ऐकूही येत नाही. (१८) 
जाणीव म्हणजे हेतुपूर्वक केलेली हालचाल. वायूचे 
हेच लक्षण आहे. वायूमध्ये म्हणजेच मूळमायेमध्येच सर्व 
गुण असतात हे मागेच सांगितले आहे. (१९) 
पंचमहाभूतांचा विस्तार जाणीवनेणीवमिश्रित चाललेला 
असतो. म्हणजेच पंचमहाभूतात जाणीव असते. (२०) 
कुठे ती स्पष्टपणे दिसून येते, तर कुठे ती दिसत 
नाही. पण सर्व पंचमहाभूतांना ती व्यापून असते. सूक्ष्म 
बुद्धीने विचार केला की जाणिवेचे सूक्ष्म किंवा स्थूल 
रूप कळून येते. (२१) 
पंचभूते आकाराला आली, तेव्हासुद्धा ती एकमेकात 
कालवलेलीच असतात, पण वरवर पहाता ती वेगळी भासतात. 
काही स्थूलरूपाने असतात तर काही सूक्ष्मरूपाने.(२२) 
जेव्हा वारा वाहात नाही, स्तब्ध असतो तेव्हा तो 
आहे असे वाटत नाही. तसेच जाणीवेचे आहे. ती असते, 
'पण दिसत नाही. पण ती भूतरूपाने असतेच (२३) 
काष्टात अग्नी असतो, तो दिसत नाही. वायूचा 
निरोध होतो, तेव्हा तो भासत नाही. त्याप्रमाणे जाणीवही 
एकाएकी लक्षात येत नाही. (२४) 
पंचमहाभूते दिसताना वेगवेगळी दिसतात, पण 
वास्तविक ती एकरूपच असतात. अत्यंत चतुरपणे 
याची प्रचीती घ्यावी म्हणजे त्यांची ओळख पटते.(२५) 
ब्रह्मापासून मूळमाया उत्पन्न झाली. मूळमायेपासून 
गुणमाया झाली आणि तिच्यापासून गुणांचा जन्म झाला. (२६) 
गुणांपासून मूळमायेत अव्यक्त असलेली पंचमहाभूते 
स्पष्टपणे दिसू लागली. या सर्वांची रूपे पूर्वी स्पष्ट करून 
सांगितली आहेत. (२७) 


३५४ दशक ९ : 


आकाश गुणापासून जालें । हें कदापी नाहीं घडलें। 
शब्दगुणास कल्पिले आकाश वायां ॥ २८॥ 


येक सांगतां येकचि भावी । उगीच करी गथागोवी। 
तया वेड्याची उगवबी । कोणें करावी ॥२९॥ 


सिकविल्यांहि कळेना । उपजविल्यांहि उमजेना । 
दृष्टांतेंहि तर्केना । मंदरूप ॥३०॥ 


भूतांहून भूत  थोर। हाहि दाविल्त विचार| 
परी भूतांवडिळ स्वतंत्र । कोण आहे. ॥३१॥ 


जेथें मूळमाया पंचभूतिक । तेथें काये राहिल्य विवेक । 
मूळमायेपरतें येक । निर्गुणब्रह्म ॥३२॥ 


ब्रह्मी मूळमाया जाली । तिची लीळा परीक्षिली। 
तंब ते निखळ वबोतली । भूतें त्रिगुणांची ॥३३॥ 


भूतें विकारवंत चत्वार । आकाश पाहातां निर्विकार। 
आकाश भूत हा विचार । उपाधीकरितां ॥ ३४॥ 


पिंडी व्यापक म्हणोन जीव । ब्रह्मांडी व्यापक म्हणोन शिव । 
तैसाच हाहि अभिप्राव । आकाशाचा  ॥ ३५॥ 


उपाधीमधें सापडले । सूक्ष्म पाहातां भासलें। 
इतुक्‍्यासाठीं आकाश जालें । भूतरूप ॥ ३६॥ 


आकाश अवकाश तो भकास । परब्रह्म तें निराभास। 
उपाधी नस्तां जें आकाश । तेंचि ब्रह्म ॥ ३७॥ 


जाणीब नेणीव मध्यमान । हेंचि गुणांचें प्रमाण । 
येथें निरोपिलें त्रिगुण । रूपेंसहित ॥ ३८॥ 


प्रकृती पावली विस्तारातें । पुढें येकाचें येकचि होतें । 
बिकारवंतचे  तयातें। नेम केंचा ॥३९॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--12 8 


समास ६ दासबोध 

यावर श्रोत्याने शंका काढली की, आकाश हे 
गुणापासून झाले हे कधीच घडत नाही. शब्दगुणाला 
आधार हवा म्हणून विनाकारण आकाशाची कल्पना 
केली आहे. (२८) 

यावर वक्ता म्हणू लागला कौ, एक सांगायला गेले को 
तूदुसरीच कल्पना करतोस. उगीचच गोंधळ निर्माण करतोस. 
अशा वेड्याची समजूत कोणी कशी घालावी? (२९) 

शिकवले तरी कळत नाही. समजावले तरी समजत 
नाही. दृष्टांताने पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, तरी मंद 
बुद्धीमुळे त्यावरूनही तर्काने जाणता येत नाही. (३०) 

पंचमहाभूतांमध्ये एकापेक्षा दुसरे थोर आहे, हाही 
विचार स्पष्ट करून सांगितला. मग भूतांमध्ये स्वतंत्र 
कोण आहे? (३१) 

जेथे मूळ मायाही पंचभौतिक आहे, तर आता 
आणखी काय विचार करणार? मूळ मायेपरते एक 
निर्गृणब्रह्मय फक्त असते. (३२) 

ब्रह्माच्या ठिकाणी मूळमाया झाली. तिने निर्माण 
केलेल्या या विश्वोत्पत्तिरूप खेळाचे परीक्षण केले की 
कळून येते की, मूळ माया म्हणजे निव्वळ त्रिगुणांची 
आणि पंचमहाभूतांची जणू मूसच आहे. (३३) 

चार भूते विकारवंत भासतात, पण आकाशाकडे पाहता 
ते निर्विकार भासते. पण आकाशाला वेगळेपणाने पाहता येते 
आणि त्याच्या ठिकाणी शून्यत्व ही उपाधी आहे. म्हणून त्याची 
गणना पंचमहाभूतांमध्ये केली जाते. (२३४) 

पिंडाला व्यापून असणारी जाणीव, तिला जीव 
म्हणतात. ब्रह्मांडाला व्यापून असणाऱ्या जाणिवेला शिव 
म्हणतात. तसाच अभिप्राय आकाशाचा आहे. (३५) 

ते शून्यत्वाच्या उपाधीत सापडले आणि सूक्ष्म असून 
दृष्टीला भासले म्हणून आकाश हे भूतरूप झाले. (३६) 

आकाश हे अवकाशरूप असल्याने ते शून्य आहे. 
तसे ते भासते. परब्रह्म हे निराभास आहे. शून्यत्वरहित 
जे आकाश तेच ब्रह्म होय. (३७) 

सत्त्व, तम आणि रज या गुणांचे प्रमाण म्हणजे 
जाणीव, नेणीव व जाणीवनेणीवमिश्रित असे आहे. 
याप्रमाणे येथे त्रिगुणांचे त्यांच्या रूपासहित वर्णन केले 
आहे. (३८) 

पुढे अष्टधा प्रकृतीच विस्तार पावली व एकातून 
'एक पदार्थ निर्माण झाले. प्रकृती ही विकारंत असल्यामुळे 
तिच्यातून असंख्य वस्तू कशा निर्माण झाल्या, याबद्दल 
आश्चर्य करायला नको. (३९) 


दासबोध 


दशक ९ : 


समास ६ ३५५ 





काळें पांढरे मेळवितां । पारवे होतें तत्वतां । 
काळें पिवळें मेळवितां । हिरवे होये. ॥ ४०॥ 


ऐसे रंग नानापरी । मेळविता पालट धरी। 
तैसें दृश्य हें विकारी । विकारवंत ॥४१॥ 


येका जीवनें नाना रंग । उमटों लागती  तरंग। 
पालटाचा 'लागवेग । किती म्हणोन पाहावा ॥ ४२॥ 


येका उदकाचे विकार | पाहातां दिसती अपार! 
पांचा भूतांचे विस्तार । चौर्‍यासी लक्ष योनी ॥ ४३॥ 


नाना देहाचें बीज उदक । उदकापासून सकळ लोक । 
किडा मुंगी स्वापदादिक । उदकेंचि होये. ॥ ४४॥ 


शुक्लीत श्रोणीत हाणिजे नीर । त्या नीराचें हें शरीर! 
नखें दंत  अस्तिमात्र । उदकाच्या होती ॥ ४५॥ 


मुळ्यांचे बारीक पागोरे। तेणें पंथें उदक भरे। 
त्या उदकेंचि विस्तारे । वृक्षमात्र ॥४६॥ 


अंब्रवक्ष मोहह आले । अवघे उदकाकरितां जाले। 
फळीं फुली लगडलें । सावकास ॥ ४७॥ 


खोड फोडून अंबे पाहतां । तेथें दिसेना सर्वथा! 
खांद्या फोडून फळेंपाहातां। बोली साले ॥ ४८॥ 


मुळापासून  सेबटवरी । फळ नाहीं तदनंतरीं । 
जळरूप फळ चतुरी । विवेकें जाणावें ॥ ४९॥ 


तेंचि जळ सेंड्या चढे । तेव्हां वृक्षमात्र लगडे। 
येकाचे येकचि घडे । येणें प्रकारे ॥५०॥ 


पत्रें पुष्पे फळें भेद । किती करावा अनुवाद । 
सूक्ष्म दृष्टोनें बिशद। होत आहे ॥५१॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 12 0 





उदाहरणार्थ, काळ्या रंगात पांढरा रंग मिसळला की 
पारवा रंग निर्माण होतो. निळ्या रंगात पिवळा रंग 
मिसळला की हिरवा रंग तयार होतो. (४०) 

याप्रकारे नाना रंगांचे मिश्रण केले को नवनवीन रंग 
तयार होतात. पहिल्या रंगाचे स्वरूप बदलून जाते. 
त्याप्रमाणे सर्व दृश्य सृष्टी ही विकारवंत आहे. (४१) 

पंचमहाभूतांपैकी एका पाण्याचा विचार केला तरी 
त्यामुळे किती फेरबदल घडून येतात ते पाहिले कौ 
आश्चर्य वाटू लागते. मुळात पाणी एकच असून त्यावर 
अनेक तरंग उठतात आणि पाहता पाहता इतका बदल 
घडून येत असतो की सांगणेही मुष्किल (४२) 

उदक हे पंचभूतांपैकी एक. त्याचे विकार जर 
अपार आहेत, तर मग सर्व पंचमहाभूतांचा विस्तार किती 
सांगावा? चौऱ्यांशी लक्ष जीवयोनी हा पंचभूतांचाच 
विस्तार आहे. (४३) 

अनेक प्रकारच्या देहांचे बीज उदकच आहे. 
उदकापासूनच सर्व लोक निर्माण झाले आहेत. किडा, 
मुंगी, श्वापदादिक जेवढी जीवसृष्टी दिसून येते, ती 
उदकामुळेच उत्पन्न होते. (४४) 

रेत, रक्‍त म्हणजेही पाणीच आहे. त्या पाण्याचेच 
हे शरीर बनलेले आहे. शरीरातील नखे, दात, अस्थी 
वगैरेही उदकापासूनच होतात. (४५) 

झाडाच्या मुळांचे जे बारीक तंतू असतात, त्या मार्गानेच 
उदक त्या वृक्षाच्या सर्व अवयवांत भरले जाते आणि त्या 
उदकाच्यामुळे त्या वृक्षाचा इतका विस्तार होत असतो.(४६) 

आग्रवृक्षांना मोहोर येतो. पुढे यथावकाश ते 
'फळाफुलांनी लगडून जातात, बहराला येतात, ते सर्वही 
उदकामुळेच घडते. (४७) 

आंब्याच्या झाडाला आंबे लागतात म्हणून जर त्याचे 
खोड फोडून त्यात आंबे पाहू लागले तर तेथे आंबे 
आढळत नाहीत. तसेच फांद्या तोडून फळे पाहू गेल्यासही 
ओली सालेच हाती येतात. (४८) 

मुळापासून शेंड्यापर्यंत अशा प्रकारे पाहिले असता 
फळ दिसून येत नाही, पण झाडाला येणारे फळ हे जलरूप 
असते, हे विवेकाच्या योगे चतुर पुरुषाने जाणून घ्यावे.(४९) 

तेच जलशेंड्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा वृक्ष फळांनी लगडून 
येतो. याप्रमाणे एकापासून एक याप्रकारे निर्माण होते.(५०) 

एकाच पाण्यापासून पाने, फुले, फळे इत्यादी 
बदल घडून येतात. किती म्हणून वर्णन करावे! सूक्ष्म 
दृष्टोने पाहिले की सर्व स्पष्टपणे कळून येते. (५१) 


३५६ दशक ९ : 
भूतांचे विकार सांगों किती । क्षणक्षणा पालटती। 
येकाचे येकचि होती । नाना वर्ण ॥५२॥ 


त्रिगुणभूतांची लटपट । पाहों जातां हे खटपट । 





समास ७ दासबोध 
पंचमहाभूतांचे विकार किती सांगणार? त्यात 
क्षणोक्षणी बदल घडून य न येत असतो. एकाहून एक असे 
अनेक रंग उत्पन्न त. (५२) 
त्रिगुण आणि पंचमहाभूतांच्या मिश्रणाची ही सर्व 
करामत आहे. यासंबंधी विचार करता असंख्य रूपे व 


बहुरूष बहु पालट । कितीम्हणोन सांगावा ॥ ५३॥ । असंख्य बदल सारखे घडून येताना दिसतात. त्यांचे 
हरू च किती वर्णन करवे? व! क 3 
विवेके म्हणून या अष्टधा प्रकृतीचे निरकरण विवेका 

ये प्रकृतीचा निरास । विवेकें या सावकास । सावकाश करून तिला बाजूस सारावे व मग अनन्यभावाने 
मग परमात्मा परेश । अनन्यभावें भजावा ॥ ५४॥ । परमात्मा जो परेश त्यास भजावे. (डो 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' गुणरूपनिरूपणनाम' समास सहाबा समाप्त. 
3०9 
दशक ९ : समास ७ 
विकल्पनिर्शन 
॥ श्रीराम ॥ 


आधीं स्थूळ आहे येक । तरी मग अंतःकर्णपंचक । 
जाणतेपणाचा विवेक । स्थूळाकरितां ॥९१॥ 
तैसेंचि ब्रह्मांडेंबीण कांहीं । मूळमायेसि जाणीव नाहीं। 
स्थूळाच्या आधारें सर्वहि। कार्य चाळे ॥२॥ 
तें स्थूळचि नस्तां निर्माण । कोठें राहेल अंत:कर्ण। 
ऐसा श्रोतीं केला प्रश्‍न । याचें उत्त ऐका ॥३॥ 


'कोसले अथवा कांटेघरें । नाना पृष्ठिभागीं चालती घरें। 
जीव करिती ल्हानधोरें । शक्तीनुसार ॥४॥ 


शंख सिंपी घुला कवडे । आधीं त्यांचें घर घडे। 
किंबा आधीं निर्माण किडे । हे विचारावे ॥५॥ 


आधीं प्राणी ते होती । मग घरें निर्माण करिती । 
हे तों प्रत्यक्ष प्रचिती । सांगणें नलगे ॥६॥ 
तैसें आधीं सूक्ष्म जाण । मग स्थूळ होतें निर्माण । 
येणें दृष्टांते प्रश्‍न । फिटल्य श्रोतयांचा ॥ ७॥ 


तंब श्रोता पुसे आणीक । जी आठवलें कांहीं येक । 
जन्ममृत्याचा  बिवेक । मज निरोपाबा ॥८॥ 


कोण जन्मास घालितें । आणी मागुता कोण जनम घेतें । 
हें प्रत्यया कैसें येतें । कोण्या प्रकारें ॥९॥ 


ब्रह्मा जन्मास घालितो । विष्णु प्रतिपाळ करितो । 
रुद्र अवघें संव्हारितो । ऐसे बोलती ॥१०॥ 





1781 दासबोध ( मराठी )--12 0 


आधी स्थूल देह दिसतो. मग त्यात अंत:करणपंचक 
आढळते. ज्ञानाचा विवेक हा स्थूलाच्या आधारेच होतो. (१) 
त्याप्रमाणे ब्रह्मांडाशिवाय मूळ मायेच्या ठिकाणी 
जाणीव नसते. त्यावरून सर्व कार्य स्थूलाच्या आधारे चालते, 
असेच वारते. (२) 
हे स्थूल निर्माणच झाले नसते, तर अंत:करण कोठे 
राहिले असते, असा प्रश्‍न श्रोत्याने केला आहे. याचे उत्तर 
आता ऐका. (३) 
रेशमाचे किडे आणि शरीररक्षणार्थ कठीण कवच 
तयार करणारे किडे असे अनेक जीव पाठीवर घरे निर्माण 
करतात व इतरही लहान-थोर आपापल्या शक्‍तीस अनुसरून 
घरे बांधतात. (४) 
शंख, शिंपी, घुला, कवडे यात जे किडे राहातात, ते 
किडे आधी निर्माण होतात को त्यांचे घर आधी निर्माण 
होते, याचा विचार करावा. ष्‌ 
आधी प्राणी होतात आणि मग ते घरे निर्माण करतात 
ही तर प्रत्यक्ष अनुभवाची गोष्ट आहे. ती सांगण्याची 
आवश्यकता नाही. (६) 
त्याप्रमाणेच आधी सूक्ष्म रूपात जे असते, ते मग 
स्थूल रूपात प्रकट होते किंवा निर्माण होते. या दृष्टांताने 
श्रोत्याच्या प्रश्‍नाचे उत्तर त्याला मिळाले. (७) 
तेव्हा श्रोता आणखी काही विचारू लागला. जी, 
मला आणखी काही आठवले आहे. तरी जन्ममृत्यूचा विवेक 
मला समजावून सांगा. (८) 
प्राण्याला जन्माला कोण घालते आणि मागून कोण 
जन्म घेते ? त्याचा अनुभव कशा प्रकारे येतो? (९) 
ब्रह्मदेव जन्माला घालतो, विष्णू प्रतिपाळ करतो आणि 
रुद्र सर्वांचा संहार करतो, असे सर्व म्हणतात. (१०) 


दासबोध दशक ९ : 


तरी हें प्रवृत्तीचे बोलणें । प्रत्ययास आणी उणें। 
प्रत्यय पाहातां हलाघ्यवाणें । होणार नाही. ॥११॥ 


ब्रहम्यास कोणें जन्मासघातलें। विष्णूस कोणें प्रतिपाळिलें। 
रुद्रास कोणे संव्हारिलें । माहाप्रळई ॥१२॥ 


म्हणौनि हा सृष्टीभाव । अवघा मायेचा स्वभाव। 
कर्ता म्हणों निर्गुण देव । तरी तो निर्बिकारी ॥ १३॥ 


म्हणावें माया जन्मास घाली । तरी हे आपणचि विस्तारली । 
आणी विचारितां थारली । हेंहि घडेना ॥ १४॥ 


आतां जन्मतो तो कोण । कैसी त्याची बोळखण। 
आणी संचिताचें लक्षण । तेंहि निरोपाबें ॥१५॥ 


पुण्याचे कैसें रूप । आणी पापाचें कैसें स्वरूप। 
याहि शब्दाचा आक्षेप । कोण कर्ता ॥१६॥ 


हें कांहींच न ये अनुमाना । म्हणती जन्म घेते वासना । 
परी ते पाहातां दिसेना । ना धरितां न ये ॥ १७॥ 


बासना कामना आणी कल्पना । हेतु भावना मति नाना। 
ऐशा अनंत वृत्ती जाणा । अंत:कर्णपंचकाच्या ॥ १८॥ 


असो हें अवघें जाणीवयंत्र । जाणीव म्हणिजे स्मरणमात्र । 
त्या स्मरणास जन्मसूत्र। कैसे लागे ॥१९॥ 


देहो निर्माण पांचा भूतांचा । वायो चाळक तयाचा । 
जाणणें हा मनाचा । मनोभाव ॥२०॥ 
ऐसें हें सहजचि घडलें । तत्वांचे गुंथाडें जालें। 
कोणास कोणें जन्मविलें । कोण्या प्रकारें ॥२१॥ 


तरी हें पाहातां दिसेना । म्हणोन जन्मचि असेना । 
उपजल्म प्राणी येना । मागुतां जन्मा ॥२२॥ 


कोणासीच जन्म नाहीं । तरी संतसंगें केलें काई । 
ऐसा अभिप्राव सर्वहि । श्रोतयांचा ॥२३॥ 





समास ७ ३५७ 
पण हे जनरूढीचे बोलणे झाले. त्याप्रमाणे अनुभव 
येत नाही. प्रत्ययाच्या दृष्टीने ते योग्य होणार नाही.(११) 
मग ब्रह्मदेवास कोणी जन्मास घातले, विष्णूचा 
प्रतिपाळ कुणी केला आणि रुद्राचा महाप्रलयकाळी संहार 
कोण करतो? (१२) 
म्हणून हे सृष्टीरूपी नाटक हा सर्व मायेचा खेळ 
आहे. शिवाय निर्गुण देव कर्ता असेही म्हणता येत नाही, 
कारण तो तर निर्विकारी आहे. (१३) 
बरे, माया जन्मास घालते असे म्हणावे, तर ती 
स्वत:च विस्तार पावली आहे आणि विचार करून 
पाहिले असता ती स्थिर आहे, असेही म्हणता येत 
नाही. (१४) 
म्हणून आता जन्मतो तो कोण? त्याला कसे 
ओळखावे ? तसेच संचिताचे लक्षण काय, तेही मला 
नीटपणे सांगावे. (१५) 
पुण्याचे रूप कसे आहे? पापाचे स्वरूप कसे 
आहे? तसेच हा शंका घेणार मी कोण? (१६) 
यांपैकी काहीही माझ्या ध्यानात येत नाही. असे 
म्हणतात की, वासना जन्म घेते किंवा वासनेमुळे जन्म 
घ्यावा लागतो. पण वासना तर दिसून येत नाही आणि 
तिला पकडताही येत नाही. (१७) 
वासना, कामना, कल्पना, हेतू, भावना आणि 
नाना प्रकारची बुद्धी या सर्व अंत:करणपंचकाच्याच 
अनंत वृत्ती आहेत, हे जाणावे. (१८) 
असो, हे सर्व जाणीवयंत्राचे कार्य आहे. जाणीव 
म्हणजे स्वतःचे केवळ स्मरण होय. त्या मीपणाच्या 
स्मरणाला जन्मसूत्र कसे लागेल? (१९) 
देह तर पाचभौतिक असतो. वायूमुळे त्याचे 
चलनवलन घडते. या देहात जाणणे हे मनाचे काम 
आहे. (२०) 
या सर्व गोष्टी अगदी सहज घडलेल्या आहेत. 
तत्त्वांची गुंतागुंत होऊन त्यापासून देहे आणि मन 
आपोआप निर्माण झाले. तेथे कोणी कोणाला कुठल्या 
प्रकारे जन्मास घातले ? (२१) 
शिवाय कोण कोणास जन्मास घालतो, ते पाहू 
गेले असता आढळून येत नाही. म्हणून परत जन्मच 
नाही. एकदा उपजलेला प्राणी मेल्यावर परत जन्मास येत 
नाही. (२२) 
कोणालाच जर जन्म नाही, तर संत- संगतीने काय 
साधते ? असा सर्व श्रोत्यांचा अभिप्राय आहे. (२३) 


३५८ 


दशक ९ : 


समास ७ दासबोध 





पूर्वी स्मरण ना विस्मरण । मधेंचि हें जालें स्मरण। 
अंतर्यामी अंत:कर्ण । जाणती कळा ॥ २४॥ 


साबध आहे तों स्मरण । विकळ होतां विस्मरण। 
विस्मरण पडतां मरण । पावती प्राणी ॥ २५॥ 


स्मरण विस्मरण राहिलें । मग देहास मरण आलें 
पुढें जन्मास घातलें । कोणास कोणें ॥ २६॥ 


म्हणोनि जन्मचि असेना । आणी यातनाहि दिसेना । 
अवघी वेर्थचि कल्पना । बळावली ॥ २७॥ 


म्हणौन जन्मचि नाहीं कोणासी । श्रोतयांची आशंका ऐसी। 
मरोन गेलें तें जन्मासी । मागुते न ये ॥ २८॥ 





बाळलें काष्ट हिरवळेना । पडिले फळ तें पुन्हां लागेना । 
तैसें पडिळें शरीर येना । जन्मास मागुते ॥२९॥ 


मडके अवचितें फुटलें। फुटलें तें फुटोनिच गेलें। 
तैसेचि पुन्हां जन्मले । नाही. मनुष्य ॥३०॥ 


येथें अज्ञान आणी सज्ञान । सारिखेच जालें समान। 
ऐसा बळावला अनुमान । श्रोतयांसी ॥३१॥ 


वक्ता म्हणे हो ऐका । अवघें पाषांड करू नका। 
अनुमान असेल तरी विवेका । अवलोकावें ॥३२॥ 


प्रे्लेबीण कार्य जालें । जेविल्याबीण पोट भरलें। 
ज्ञानेंबीण मुक्‍त जालें । हें तों घडेना ॥३३॥ 


स्वयें आपण जेबिला । त्यास वाटे लोक धाला। 
परंतु हें  समस्तांला । घडलें पाहिजे ॥३४॥ 


पोहणें सिकल तो तरेल । पोहणें नेणे तो बुडेल। 
येथेंहि अनुमान करील । ऐसा कवणु ॥ ३५॥ 


तैसें जयांस ज्ञान जालें। ते ते तितुकेच तरलळे। 





ज्याचें बंधनचि तुटले । तोचि मुक्त ॥३६॥ 


जन्माल्म येण्यापूर्वी स्मरणही नव्हते आणि विस्मरणही 
नव्हते. जन्माला आल्यावर हे स्मरण उत्पन्न झाले. 
माणसाच्या अंतर्यामी जे अंत:करण आहे. तेच जाणीवेचे 
रूप आहे. (२४) 
माणूस सावध असतो, तोपर्यंत स्मरण असते. 
विकल झाला की विस्मरण होते. जाणीव संपूर्ण लोपली 
की पूर्ण विस्मरण होऊन प्राणी मरण पावतो (२५) 
स्मरणही नाही व विस्मरणही नाही अशी स्थिती 
होते, तेव्हा देहाला मरण येते. पुढे मग कोण कोणाला 
जन्मास घालतो ? (२६) 
म्हणून एकदा मरण आले की पुन्हा जन्मही नाही 
आणि यमयातनाही दिसून येत नाहीत. या सर्व गोष्टी 
कल्पनेच्या जोरावर कल्पिल्या जातात. त्यांना काही 
अर्थच नाही. (२७) 
म्हणून कुणालाही पुनर्जन्मच नाही, अशी श्रोत्यांची 
शंका आहे. एकदा मेल्यावर त्या प्राण्याला परत जन्म 
घ्यावा लागत नाही. (२८) 
वाळलेले लाकूड असते, त्याला परत हिरवी 
पालवी फुटत नाही. फळ एकदा झाडावरून गळून पडले 
की ते परत झाडावर लागत नाही. त्याप्रमाणे एकदा शरीर 
पडले की, ते परत जन्मास येत नाही. (२९) 
एखादे मडके अवचित फुटले को ते फुटूनच 
जाते. त्याप्रमाणे एकदा मनुष्य मेला को तो फिरून 
जन्मास येत नाही. (३०) 
श्रोत्यांचे हे बोलणे ऐकून असे अनुमान निघते की, 
ते अज्ञानी आणि ज्ञानी माणसांना सारखेच समजतात.(३१) 
त्यावर वक्ता म्हणतो की, अहो ऐका. उगाच 
नास्तिकपणा करू नका. माणसाने तर्क करावेत, पण 
विचारपूर्वक करावेत. (३२) 
प्रयत्नाशिवाय कार्य झाले आहे, जेवल्याशिवायच 
पोट भरले आहे आणि ज्ञान न होता मुक्‍ती मिळाली आहे, 
असे कधी घडत नाही. (३३) 
एखादा स्वत: जेवला तर त्याला वाटते की, 
लोकही तृप्त झाले. पण असे कधी घडत नाही. सगळे 
जेव्हा जेवतील, तेव्हाच ते तृप्त होतील. (३४) 
ज्याला पोहायला येते तोच तरतो. ज्याला पोहणे 
येत नसेल तो बुडतो. येथे काही कुणी अनुमान 
करण्याची आवश्यकता नाही. (३५) 
त्याप्रमाणे ज्यांना ज्ञान झालेले असते, ते तेवढेच तरून 
जातात. ज्याचे बंधन तुटते, तोच फक्त मुक्‍त होतो. (३६) 


'दासबोध 


दशक ९ : 


समास ७ ३५९ 





मोकळा म्हणे नाही बंधन । आणी प्रत्यक्ष बंदी पडिले जन । 
त्यांचे कैसें समाधान । तें तुम्ही पहा ॥ ३७॥ 


नेणे दुसऱ्याची तळमळ तें मनुष्य परदुःखसीतळ। 
तैसाच हाहि केवळ । अनुभव जाणावा ॥ ३८॥ 


जयास आत्मज्ञान जालें । तत्वें तत्व विवंचिलें। 
खुणेसी पावतांच बाणलें । समाधान ॥३९॥ 


ज्ञानें चुके जन्ममरण । सगट बोलणें अप्रमाण! 
वेदशास्त्र आणी पुराण । मग कासयासी ॥ ४०॥ 


वेदशास्त्रविचारबोळी  । माहानुभावांची मंडळी । 
भूमंडळीं लोक सकळी । हे मानीतना ॥ ४१॥ 


अबघें होतां अप्रमाण । मग आपलेंच काय प्रमाण । 
म्हणोन जेथें आत्मज्ञान । तोचि मुक्‍त ॥४२९॥ 


अबघेच मुक्त पाहतां नर। हाहि ज्ञानाचा उद्‌्गार। 
ज्ञानेंबिण तो उद्धार । होणार नाही. ॥४३॥ 


आत्मज्ञान कळों आलें । म्हणोन दृश्य मिथ्या जालें। 
परंतु वेढा  ल्ाविलें। सकळांस येणें ॥ ४४॥ 


आतां प्रश्‍न हा फिटल्म । ज्ञानी ज्ञानें मुक्‍त जाला। 
अज्ञान तो बांधला । आपले कल्पनेनें ॥ ४५॥ 


विज्ञानासारिखें अज्ञान । आणी मुक्‍्तासारिखें बंधन । 
निश्चयासारिखा अनुमान । मानूंचि नये ॥४६॥ 


बंधन म्हणिजे कांहींच नाहीं । परी वेढा लाविलें सर्व हि। 
यास उपावचि नाहीं । कळल्याबांचुनी ॥ ४७॥ 








| उपायच नाही. 


जो मोकळा झालेला असतो, तो म्हणतो, कुणालाही 
बंधन नाही आणि इकडे तर अनेक लोक प्रत्यक्ष बद्ध 
असलेले दिसतात. तर याचा समन्वय कसा करायचा, ते 
तुम्हीच पाहा. (३७) 

जो दुसऱ्याचे दुःख जाणू शकत नाही, अशा माणसाला 
'परुःख शीतल वाटते असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणेच मोकळ्या 
झालेल्या माणसाला बंधनात असलेल्याचे दुःख कळत नाही, 
असे या अनुभवावरून जाणावे. (३८) 

ज्याला आत्मज्ञान झालेले असते, त्याने तत्त्वांचा तत्त्वाने 
निरास केलेला असतो, अशा माणसाला स्वस्वरूपानुभव 
येऊन खूण पटते व पूर्ण समाधान बाणते (३९) 

ज्ञानानेच जन्ममरण चुकते. सरसकट सर्वांचे जन्ममरण 
चुकते हे बोलणे अप्रमाण आहे. तसे असते तर 
वेदशास्त्रे, पुरणे यांची काय आवश्यकता? (४०) 

सर्वांचे सरसकट जन्ममरण चुकते, हे मत वेदशास्त्रातील 
विचार, वचने व या जगातील सर्व आत्मज्ञानी लोक 
यांना मान्य नाही. (४१) 

सगळ्यांना जे अप्रमाण वाटते, ते फक्त आपण 
म्हणता म्हणून प्रमाण काय? म्हणून ज्याला आत्मज्ञान 
झालेले असेल तोच मुक्‍त होय. (४२) 

ज्ञानी माणसाला वाटते की, सर्वच माणसे मुक्‍त 
आहेत, पण ते त्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यावरचे उद्गार 
असतात. ते त्याच्या भूमिकेवरून योग्य असतात, पण 
ज्ञानाशिवाय उद्धार होत नाही हेच खरे आहे. (४३) 

ज्याला आत्मज्ञान होते, त्याला हे सर्व दृश्य मिथ्या 
आहे हे कळून येते. पण इतर सर्व अज्ञानी लोकांना या 
दृश्यानेच गुरफटून टकलेले असते. (४४) 

आता श्रोत्यांचा प्रश्‍न फिटला आहे. झानी हा 
ज्ञानाच्या योगे मुक्‍त होतो. अज्ञानी हा त्याच्या स्वतःच्या 
कल्पनेनेच बांधला जातो. (४५) 

वृत्तिशून्य असे विज्ञान आणि नेणतेपणाचे अज्ञान, 
कर्तृत्वाहंकाराचा त्याग केलेला मुक्‍त आणि आळसाने 
काही न करणारा बद्ध आणि स्वानुभवाने जन्ममृत्यू 
नसल्याचा ज्ञानी माणसाचा निश्चय आणि अज्ञानी माणसाने 
तर्काने जन्ममृत्यूच नाही असे केलेले अनुमान ही 
कधीही बरोबरीची मानूच नयेत. (४६) 

बंधन म्हणजे काहीच नाही. पण तरी कल्पनेने 
सर्वांना घेरल्यामुळे त्यांना आपण बद्ध आहोत, असे 
वाटते. म्हणून सत्य काय हे जाणून घेण्याखेरीज यावर 
(४७) 


३६० दशक ९ : 


काहींच नाहीं आणी बाधी । हेंचि नवल पाहा आधीं । 
मिथ्या जाणिजेना बद्धि । म्हणोन बद्ध ॥ ४८॥ 


भोळा भाव सिद्धी जाव । हा उधाराचा उपाव 
रोकडा मोक्षाचा अभिप्राब । विवेकें जाणावा ॥ ४९॥ 


प्राणी व्हावया मोकळा । आधीं पाहिजे जाणीवकळा। 
सकळ जाणतां निराळा । सहजचि होये ॥५०॥ 


कांहींच नेणिजे तें अज्ञान । सकळ जाणिजे तें ज्ञान। 
जाणीव राहातां विज्ञान । स्वयेंचि आत्मा ॥५१॥ 


अमृत सेऊन अमर जाला । तो म्हणे मृत्य कैसा येतो जनाला । 
तैसा विवेकी म्हणे बद्धाला । जन्म तो कैसा॥ ५२॥ 


जाणता म्हणे जनातें । तुम्हांस भूत कैसें झडपितें। 
तुम्हांस वीष कैसें चढतें । निर्विष म्हणे ॥५३॥ 


आधीं बद्धासारिखें व्हावें । मग हें नलगेचि पुसावें। 
बिवेक दुरी ठेऊन पाहावें । लक्षण बद्धाचें ॥५४॥ 


निजेल्यास चेईला तो । म्हणे हा कां रे बोसणातो। 
अनुभव पाहाणेंचि आहे तो । तरी मगनिजोन पाह्मवा ॥ ५५॥ 


ज्ञात्याची उगवली वृत्ती । बद्धशेसी न पडे गुंती । 
भुकेल्याची अनुभवप्राप्ती । धाल्यास नाहीं. ॥५६॥ 


इतुकेन आशंका तुटली । ज्ञानें मोक्षप्राप्ती जाली । 
बिवेक पाहातां बाणली । अंतरस्थिती ॥५७॥ 





समास ७ दासबोध 

काहीच नाही आणि तरी बांधून ठेवते, हेच आधी 
केवढे मोठे आश्चर्य आहे! बंधन मिथ्या आहे हे न जाणल्यामुळे 
अज्ञानी स्वत:स बद्ध मानतो. (४८) 

कुणी म्हणतात की, ' भोळा भाव सिद्धीस जाव. ' 
पण हा सर्व उधारीचा उपाय आहे. दीर्घकाळाने सिद्धीस 
जाणारा आहे. विवेक करून रोकडा मोक्ष म्हणण्यातील 
अभिप्राय जाणून घ्यावा. (४९) 

प्राणी मोकळा होण्याकरिता सर्वप्रथम अत्यंत सूक्ष्म 
बुद्धीची आवश्यकता आहे. सूक्ष्म बुद्धीने सारासारविवेक 
केला की सर्व काही समजून येते व माणूस द्रष्टेपणाने 
दृश्यापासून आपोआप निराळा होतो. (५०) 

काहीच न कळणे म्हणजे अज्ञान होय आणि सर्व 
जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. ज्ञानाच्या जाणिवेचाही लय होतो तेच 
विज्ञान होय. त्यायोगे साधक स्वत: आत्माच बनतो.(५१) 

जो अमृत प्राशन करून अमर झालेला असतो, तो 
म्हणतो की, लोकांना मृत्यू येतो तरी कसा ? याप्रमाणे 
विवेकी बद्धाला म्हणतो की, जन्म हा असतो कसा ?(५२) 

झानी पुरुष लोकांना म्हणतो को, तुम्हांला भूतबाधा 
होते तरी कशी ? ज्यास विषबाधेचा अनुभव नसतो तो 
दुसऱ्यास म्हणतो की तुम्हांला विष चढते तरी कसे (५३) 

आधी बद्धासारखे व्हावे लागते. विवेक दूर ठेवून 
बद्धाचे लक्षण जाणून घेतले की असले प्रश्‍न विचारण्याची 
आवश्यकता राहात नाही. (५४) 

जो जागा झालेल आहे तो झोपलेल्या माणसाला म्हणतो 
की, अरे, हा का बरळतो आहे? तो का बरळतो आहे हे 
जाणून घ्यायचे तर स्वत: झोपी जाणे आवश्यक आहे. (५५) 

ज्ञानी माणसाची वृत्ती विषयापासून मुक्‍त झालेली 
असते. म्हणून ती बद्ध माणसाप्रमाणे दृश्यात आसक्त होत 
नाही. जो जेवून तृप्त झालेला असतो, त्यास भुकेलेल्या 
माणसाची अनुभवप्राप्ती होत नाही. (५६) 

या विवेचनाने श्रोत्याची आशंका नष्ट झाली. ज्ञानानेच 
मोक्षप्राप्ती होते. आत्मानात्मविवेकाने आत्मज्ञान अंतरात 
दृढ बाणते. अशा ज्ञान्याला पुन्हा जन्म प्राप्त होत नाही.(५७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विकल्पनिर्शननाम' समास सातवा समाप्त. 


() (चे 


दासबोध 


दशक ९ : 


दशक ९ : 


समास ८ ३६९ 


समास ८ 


देहांतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ज्ञाता सुटला  ज्ञानमतें । परंतु जन्म कैसा बद्धातें। 
बद्धाचें काये जन्मतें । अंतकाळी ॥१॥ 


बद्ध प्राणी मरोन गेले । तेथें कांहींच नाहीं उर्लें। 


जाणीवेचें विस्मरण जालें । मरणापूर्वी ॥२॥ 
ऐसी घेतली आशंका । याचें उत्तर ऐका। 
आतां दुश्वीत होऊं नका । म्हणे वक्ता ॥३॥ 


पंचप्राण स्थळें सोडिती । प्राणरूप वासनावृत्ती। 
बासनामिश्रित प्राण जाती । देहे सोडुनियां ॥४॥ 


वायोसरिसी वासना गेली । ते वायोरूपेंचि राहिली । 
पुन्हां जन्म घेऊन आल् । हेतुपरत्वें ॥५॥ 
कित्येक प्राणी निःशेष मरती । पुन्हा मागुते जीव येती। 
ढकलून दिल्हें तेणें दुखवती । हस्तपादादिक  ॥६॥ 
सर्पदृष्टी  जालियांबरी । तीं दिवसां उठवी धन्वंतरी । 
तेव्हां ते माघारी । वासना येते कीं ॥७॥ 


कित्येक सेवें होऊन पडती । कित्येक तयांस उठविती । 
येमलेकींहून आणिती । माघारे प्राणी ॥८॥ 


कित्येक पूर्वी श्रापिळे। ते शापें देह पावले। 
उश्रापकाळीं पुन्हां आले । पूर्वदेही ॥९॥ 
कित्येकीं बहु जन्म घेतले । कित्येक परकाया प्रवेशले । 
ऐसे आले आणी गेले। बहुत ल्रोक  ॥१०॥ 


फुंकिल्यासरिसा वायोगेला । तेथें वायोसुत निर्माण जाल । 
म्हणोन वायोरूप वासनेला । जन्म आहे ॥११॥ 


मनाच्या वृत्ती नाना । त्यांत जन्म घेते वासना । 
वासना पाहतां दिसेना । परंतु आहे ॥१२॥ 





श्रोता म्हणतो की, ज्ञान प्राप्त झाल्याने ज्ञाता जन्ममरणातून 
सुटतो हे कळले. परंतु बद्धाला परत जन्म कसा प्राप्त होतो ? 
देहाच्या अंतकाळी काय जन्मते ? (१) 
वरवर पाहिले असता असे वाटते कौ, बद्ध माणूस 
मरून गेला की, त्याचे काहीच उरत नाही. कारण मरणपूर्वी 
त्याची जाणीव संपूर्ण नष्ट झालेली असते. (२) 
श्रोत्याने अशी जी शंका घेतली, तिचे उत्तर आता ऐका. 
वक्ता म्हणतो, आता चित्त दुश्चित्त मात्र होऊ देऊ नका. (३) 
देहाच्या अंतकाळी पाचही प्राण आपापले स्थान 
सोडतात, त्या वेळी प्राणरूप वासनावृत्तीही त्याच्याबरोबर 
बाहेर पडते. याप्रमाणे वासनामिश्रित पंचप्राण देह सोडून 
जातात. (४) 
प्राण व वासना दोन्ही वायुरूपच असतात. ती वायुरूपेच 
राहातात व हेतुपरत्वे परत जन्मास येतात. (५) 
कित्येक लोक पूर्णपणे मरतात, पण काही कारणाने 
परत जिवंत होतात. त्यांना प्रेत समजून ढकलून दिले, तर 
त्यांचे हातपाय आदी अवयव दुखावले जातात. (६) 
सर्पाची नजर बाधली तर मनुष्य प्रेत होऊन पडतो. 
'पण उत्तम मांत्रिक किंवा धन्वंतरी त्याला तीन दिवसांनी 
उठवतो तेव्हा वायुरूप वासनाच परत माघारी येते. (७) 
कित्येक शव होऊन पडतात, त्यांना दुसरे कित्येक 
उठवितात. यमलोकांतून त्यांना परत आणलेले असते. (८) 
पूर्वी कित्येकांना शाप मिळाल्याने पहिला देह 
जाऊन दुसर देह प्राप्त होतो. त्यांना उ:शाप मिळालेला असला 
की त्याची मुदत संपते, तेव्हा तो दुसरा देह टाकून परत ते 
पूर्वदेहात येतात. (९) 
काही लोकांना अनेक जन्म घ्यावे लागतात. कुणी 
'परकाया-प्रवेश करतात. असे कित्येक लोक जन्मतात 
आणि मरतात. (१०) 
फुंकण्याने गती निर्माण होते, त्याप्रमाणे वासनेमुळे 
गतिमान झालेला प्राण मरणसमयी बाहेर पडतो. तेथे मन 
(वासनापूर्तीचे मुख्य साधन जे मन तेही वायुस्वरूपच 
असल्याने त्यास वायुसुत म्हटले आहे) निर्माण झाले म्हणून 
मग वासना जी वायुरूप असते ती जन्म घेते. (११) 
पाहायला गेले तर वासना दिसत नाही, पण ती असते. 
मनाच्या ज्या अनेक वृत्ती असतात, त्यांत वासना जन्म 
घेते. (१२) 


३६२ 


दशक ९ : समास ८ 


दासबोध 





वासना जाणिजे जाणीवहेत । जाणीव मुळींचा मूळतंत। 
मूळमायेंत असे मिश्रित । कारणरूपें ॥१३॥ 


कारणरूप आहे ब्रह्मांडी । कार्यरूपें वर्ते पिंडीं। 
अनुमानितां तांतडी । अनुमानेना ॥ १४॥ 


परंतु आहे सूक्ष्मरूप । जैसें वायोचें स्वरूप। 
सकळ देव वायोरूप । आणी भूतसृष्टि ॥१५॥ 


वायोमधें विकार नाना । वायो तरी पाहातां दिसेना । 
तैसी  जाणीववासना । अति सूक्ष्म ॥१६॥ 


त्रिगुण आणी पंचभूते । हे वायोमध्यें मिश्रिते। 
अनुमानेना म्हणोन त्यातें । मिथ्या म्हणों नये ॥ १७॥ 


सहज वायो चाले । तरी सुगंध दुर्गंध कळों आले। 
उष्ण सीतळ तप्त निबाले । प्रत्यक्ष प्राणी ॥१८॥ 


वायोचेनि मेघ बोळती । बायोचेनि नक्षत्रे चालती । 
सकळ सृष्टीची वर्तती गती । सकळ तो वायो॥ १९॥ 


वायोरूपें देवते भूतें । आंगीं भरती अकस्मातें। 
बीध केलियां  प्रेतें।॥ सावध होती. ॥२०॥ 


बारे निराळें न बोले । देहामधें भरोन डोले। 
आळी घेऊन जन्मा आले । कित्येक प्राणी ॥२१॥ 


राहाणें ब्राह्मणसमंध जाती । राहाणें ठेवणीं सांपडतीं । 
नाना गुंतळे उगवती । प्रत्यक्ष राहाणे ॥२२॥ 


ऐसा वायोचा विकार । येवंचे कळेना विस्तार। 
सकळ कांहीं चराचर । वायोमुळें ॥२३॥ 


बायो स्तब्धरूपें सृष्टीधर्ता । वायो चंचळरूपें सृष्टीकर्ता । 
न कळे तरी विचारी प्रवर्ता । म्हणिजे कळे ॥ २४॥ 


मुळापासून  सेबटवरी । वायोचि सकळ कांहीं करी । 
वायोवेगळें कर्तुत्व चतुरीं । मज निरोपाबें ॥ २५॥ 


जाणीवरूप मूळमाया । जाणीव जाते आपल्या ठाया । 
गुप्त प्रगट होऊनियां। विश्वीं वर्ते ॥ २६॥ 





जाणिवेमुळे होणारी इच्छा, आशा म्हणजे वासना होय. 
मूळ मायेमध्ये कारणरूपाने वायू जाणिवेसहित असतो. 
म्हणून जाणिवेचा धागा मूळमायेपर्यंत पोहोचतो. (१३) 
जाणीव ही ब्रह्मांडात कारणरूपाने आणि देहात 
वासनामय कार्यरूपाने असते. घाईगर्दीने तिचे योग्य अनुमान 
करता येत नाही. (१४) 
वायूचे स्वरूप जसे सूक्ष्म असते, त्याप्रमाणे 
जाणीवही सूक्ष्मरूप असते. सर्व देव आणि भूतसृष्टी 
बायुरूपच आहे. (१५) 
वायूमध्ये नाना विकार असतात, पण वायू डोळ्याला 
दिसत नाही. त्याप्रमाणे जाणीव व वासना याही अति 
सूक्ष्म असतात. (१६) 
त्रिगुण आणि पंचमहाभूते ही सर्व वायूमध्ये 
मिसळलेली आहेत. पण ती दिसत नाहीत म्हणून त्यांना 
मिथ्या म्हणू नये. (१७) 
वारा स्वाभाविकरीत्या वाहत असतो, तरी सुगंध- 
दुर्गंधाची जाणीव होते, तसेच उष्ण पदार्थ शीतल 
होतात. तापलेले प्राणी निवतात, हे आपल्याला प्रत्यक्ष 
अनुभवास येते. (१८) 
वायूमुळे ढग हालचाल करतात व वृष्टी करतात. 
वायूमुळेच नक्षत्रे भ्रमण करतात. एवढेच नव्हे, तर 
सृष्टीतील सर्व घडामोडीला वायूच कारण असतो.(१९) 
देवता आणि भूते ही वायुरूपच असतात वब 
अकस्मात अंगात प्रवेश करतात. काही विधिविधान 
केले को प्रेतेसुद्धा जिवंत होतात. (२०) 
अंगात संचारणारे वारे देहाशिवाय बोलू शकत 
नाही. कुणाच्या तरी देहात संचार करून ते प्रगट होते 
व वासनापूर्तीचा प्रयत्न करते. याप्रकारे आसक्तीमुळे 
कित्येक प्राणी जन्मास येतात. (२१) 
राहाणे म्हणजे अंगात देवतेचा संचार करणे, 
असे प्रयोग करून ब्रह्मसमंधास हुसकून लावतात, 
पुरून ठेवलेले द्रव्य सापडवून देतात किंवा नाना 
संकटतून लोकांची सुटका करतात. (२२) 
याप्रमाणे वायूचा विकार व विस्तार कळतच नाही. 
सर्व चराचरसृष्टीचे अस्तित्व वायूमुळेच आहे. (२३) 
वायू स्तब्ध राहून सृष्टीला धारण करतो. चंचल 
होऊन तोच सृष्टी निर्माण करतो. हे कळत नसेल तर 
त्यावर विचार, चिंतन करू लागा. म्हणजे कळेल.(२४) 
मूळमायेपासून अगदी शेवटपर्यंत वायूच सर्व 
काही करीत असतो. वायुवेगळे इतर कोणाचे कर्तृत्व 
असेल, तर चतुर पुरुषांनी मला सांगावे. (२५) 
मूळमाया ही जाणीवरूप आहे. जाणीव शेवटी 
स्वरूपी लीन होते. याप्रमाणे कधी गुप्त तर कधी प्रगट 
होऊन ती विश्वात संचार करते. (२६) 


दासबोध 


दशक ९ : समास ८ 


३६३ 





कोठें गुप्त कोठें प्रगटे । जैसें जीवन उफाळे आटे। 


पुढें मागुता बोघ लोटे । भूमंडळीं ॥ २७॥ 
तैसाच वायोमधें जाणीवप्रकार। उमटे आटे निरंतर । 
कोठें बिकारे कोठें समीर) उगाच बाजे ॥२८॥ 
वारी आंगावरून जाती । तेणें हातपाये वाळती। 
वारा वाजतां करपती । आलीं पिकें ॥ २९॥ 


नाना रोगांचीं नाना वारीं । पीडा करिती पृथ्बीवरी। 
वीज कडाडी अंबरी । वायोमुळें ॥ ३०॥ 


वबायोकरितां 
दीप लागे मेघ पडे हा चमत्कार । रागोद्धारीं 


रागोद्धार। कळे बोळखीचा निर्धार। 
॥३१॥ 


वायो फुंकितां भुली पडती । वायो फुंकितां खांडकें करपती। 
बायोकरितां चालती । नाना मंत्र ॥३२॥ 


मंत्रे देव प्रगटती । मंत्रे भूतें. अखरकिती। 
बाजीगरी बोडंबरी करिती । मंत्रसामर्थ्ये ॥३३॥ 


राक्षसांची  मावरचना । ते हे देवांदिकां कळेना । 
विचित्र सामर्थ्ये नाना । स्तंबनमोहनादिकें ॥ ३४॥ 


धडचि पिसे करबें । पिसेंच उमजवावें। 
नाना विकार सांगावे । किती म्हणोनी ॥ ३५॥ 


मंत्री संग्राम देवांचा । मंत्री साभिमान क्रषींचा । 
महिमा मंत्रसामर्थ्याचा । कोण जाणे ॥ ३६॥ 


मंत्री पक्षी आटोपिती । मूशकें स्वापदें बांधती । 
मंत्री माहांस्प खिळिती । आणी धनलाभ ॥ ३७॥ 


आतां असो हा प्रश्‍न जाला । बद्धाचा जन्म प्रत्यया आला। 
प्रागील प्रश्‍न फिटला । श्रोतयाचा ॥३८॥ 








पाणी जसे कधी जमिनीत गुप्त असते, कधी उफाळून 
वरयेते, तरकधी आटते व परत जोराने प्रवाहरूपाने वाहू लागते. 
तशी जाणीवही कधी गुप्त असते, कधी प्रगट होते, तर कधी 
परत गुप्त होते. असे परिवर्तन सतत चालू असते. (२७) 
तसाच वायूमधील जाणिवेचा प्रकार आहे. कधी 
ती प्रगट होते, कधी अदृश्य होते. याप्रमाणे निरंतर 
तिच्यात परिवर्तन घडून येत असते. कोठे वाऱ्याने वादळ 
उत्पन्न होते, तर कधी वारा आल्हाददायक झुळुकीसारखा 
मंद वाहत असतो. (२८) 
वारे अंगावरून गेले की त्यामुळे हातपाय वाळून 
जातात, तर कधी उभी पिके वाऱ्याने करपून जातात.(२९) 
नाना रोगांची उत्पत्ती वाऱ्यामुळे होते व पृथ्वीवर 


! लोकांना पीडा सोसावी लागते. आकाशात वाऱ्यामुळेच 


विजेचा कडकडाट होत असतो. (३०) 
वायूमुळे नाना राग आळविता येतात आणि ते राग 
ओळखताही येतात. कुशल गायकाने दीपमल्हार राग 
आळविल्याने दीप लागतात, मेघमल्हार आळविला की 
'पाऊस पडतो, असे चमत्कार घडतात. (३१) 
वायू फुंकल्याने भूल पडते. वायू फुंकल्याने 
अंगावरील गळवे कोरडी पडतात. वायूमुळेच नाना 
प्रकारच्या मंत्रांचे प्रयोग केले जातात. (३२) 
मंत्रांमुळे देव प्रगट होतात. मंत्रामुळे भूते आकर्षित 
होतात. मंत्रसामर्थ्यानेच जादूचे व मंत्रविद्येचे चमत्कार 
घडवून आणतात. (३३) 
राक्षसांच्या मायेची करामत देवांनाही कळत नाही. 
स्तंभन, मोहन आदी नाना प्रकारचे विचित्र सामर्थ्य 
त्यांच्या ठिकाणी असते. (३४) 
शहाणा असेल त्याला वेडे करायचे, वेडा असेल 
त्यास शहाणे करायचे, याप्रमाणे किती विकार आणि 
प्रकार वर्णन करावेत? (३५) 
देवांच्या संग्रामात निरनिराळ्या मंत्रांचाच उपयोग केला 
जातो. क्रषींचा मोठेपणाही त्यांच्या मंत्रसामर्थ्यावरच अवलंबून 
असतो. मंत्रसामर्थ्याचा महिमा कोण जाणू शकेल ?(३६) 
मंत्रांनी पक्ष्यांवर सत्ता गाजवता येते. उंदीर व इतर श्वापदे 
यांना बंधन घालता येते. मोठमोठ्या सर्पांना एका जागी खिळवून 
ठेवता येते आणि धनलाभही करून घेता येतो. (३७) 
असो. आता श्रोत्यांचा जो प्रश्‍न होता की बद्धाला 
जन्म कसा प्राप्त होतो, तो प्रश्‍न आता मिटला आहे. बद्धाला 
पुनर्जन्म असतो हे प्रत्ययाला आले आहे. (३८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहान्वनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


(_] (.) 


३६४ दशक ९ : समास ९ दासबोध 
दशक ९ : समास ९ 
संदेहवारण 
॥ श्रीराम ॥ 

ब्रह्म वारितां वारेना । ब्रह्म सारितां सरेना। अ डन पीळ शंका व अ ती 
कांहीं म्हणतात की, ब्रह्माचे निवारण करू म्हटले तरी ते करता येत 

बहा. काहे भेदितां वाता । देकाकड ॥.१॥ | जाहो. त्याला बाजूला सारावे म्हटले तरी सारता येत नाही. 
ब्रह्म भेदितां  भेदेना । ब्रह्म छेदितां छेदेना। । त्यात कमी-जास्त करावे म्हटले तरी करता येत नाही. (१) 
ब्रह्म परते होयेना। केलें तरी ॥२॥ ब्रह्मास भेदावे म्हटले तरी ते भेदले जात नाही. ब्रह्मास 
खंडेना ७ दुसरं ब॑ 'छेदावे म्हटले तर ते छेदले जात नाही. त्याला मागे ढकलावे 

ब्रह्म खंडेना अखंड ब्रह्मी नाहीं दुसरें बंड। | असे वाटले तरी ते ढकलले जात नाही २) 


तरी कैसें हें ब्रह्मांड । सिरकलें मधे ॥३॥ 
पर्वत पाषाण सिळा सिखरें। नाना स्थळें स्थळांतरें। 
भूगोळरचना कोण्याप्रकारें। जाली परब्रह्मी ॥४॥ 
भूगोळ आहे ब्रह्मामधें । ब्रह्म आहे भूगोळामधें। 
पाहातां येक येकामधें । प्रत्यक्ष दिसे ॥५॥ 
ब्रह्मी भूगोळें पैस केला । आणी भूगोळहि ब्रह्मे भेदिला । 
विचार पाहातां प्रत्यय आला । प्रत्यक्ष आतां. ॥६॥ 
ब्रह्मे ब्रह्मांड भेदिलें । हें तों पाहातां नीटचि जालें। 
परी ब्रह्मास ब्रह्मांडे भेदिलें । हें विपरीत दिसे ॥७॥ 
भेदिलें नाहीं म्हणावें । तरी ब्रह्मी ब्रह्मांड स्वभावें । 
हे सकळांस अनुभवें। दिसत आहे. ॥८॥ 
तरी हें आतां कैसें जालें । विचारून पाहिजे बोलिलें। 
ऐसें श्रोतीं आक्षेपिलें । आक्षेपवचन ॥९॥ 


आतां याचें प्रत्योत्तर । सावध ऐका निरोत्तर। 
येथें पडिळे कों बिचार । संदेहाचे ॥१०॥ 
ब्रह्मांड नाहीं म्हणो तरी दिसे । 
आणी दिसे म्हणों तरी नासे । 
आतां हें समजती कैसें । श्रोतेजन ॥११॥ 


तंव श्रोते जाळे उदित । आहों म्हणती सावबचित। 
प्रसंगे॑ बोलों उचित । प्रत्योत्तर ॥१२॥ 
आकाशीं दीपास ल्मविलें । दीपें आकाश परतें केलें। 
हें. तों घडेना पाहिलें । पाहिजे श्रोती. ॥९३॥ 
आप तेज अथवा पवन । सारू न सकती गगन। 
गगन पाहातां सघन । चळेल कैसें ॥१४॥ 





ब्रह्माचे तुकडे करावे म्हटले तरी ते केले जात नाहीत. 
जे ब्रह्म अखंड असल्याने त्यात त्याच्याशिवाय दुसरे काहीही 
असतच नाही. आणि तरी ते ब्रह्मांड त्याच्यामध्ये कसे 
काय शिरले? (३) 
पर्वत, पाषाण, शिळा, शिखरे, नाना स्थळे इत्यादी भूगोल- 
रचना त्या परब्रह्माच्या ठिकाणी कशी काय झाली ? (४) 
पृथ्वी ब्रह्मामध्ये आहे आणि ब्रह्म पृथ्वीमध्ये आहे, 
असे हे एकामध्ये एक आहे, हे तर प्रत्यक्ष दिसून येते. (५) 
ब्रह्माच्या ठिकाणी पृथ्वीने जागा व्यापली आणि 
पृथ्वीला भेदूनही ब्रह्म आहेच, असा प्रत्यक्ष प्रत्ययही विचाराच्या 
योगे आला. (६) 
ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म असल्याने त्याने ब्रह्मांड भेदले, 
ही गोष्ट विचार करू पाहता ठीक वाटते. पण ब्रह्माला 
ब्रह्मांडाने भेदले, हे विपरीत वाटते. (७) 
बरे, भेदले नाही म्हणावे, तरी ब्रह्माच्या ठिकाणीच 
स्वाभाविकरीत्या ब्रह्मांड आहे, हे तर सगळ्यांना अनुभवाने 
कळून येत आहे. (८) 
तरी आता हे कसे काय झाले, ते विचार करून आपण 
आम्हांला सांगा, असे श्रोत्याने आक्षेप घेऊन म्हटले. (९) 
आता या प्रश्‍नाचे प्रत्युत्तर सावध होऊन ऐका. म्हणजे 
तुम्ही निःशंक व्हाल. पण येथे काही शंका निर्माण होतात.(१०) 
ब्रह्मांड नाही म्हणावे तरी ते डोळ्यांना दिसते आणि 
जे दिसते ते तरी नाश पावते. आता श्रोत्यांनी हे सर्व नीट 
समजून घ्यावे. (११) 
हे ऐकून श्रोते उत्साहित झाले आणि म्हणाले की, 
आम्ही अगदी लक्ष देऊन ऐकत आहोत. तेव्हा वक्ता म्हणाला 
की, या प्रश्‍नाचे उचित उत्तर मी देतो. (१२) 
आकाशात दीप लावले तरी त्यामुळे त्या दीपांनी 
आकाशास बाजूस सारले असे तर घडूच शकत नाही, हे 
श्रोत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. (१३) 
आप, तेज किंवा वायू ही भूतेही आकाशास बाजूला 
सारू शकत नाहीत. आकाश घनदाट सर्वत्र सारखेच असते. 
ते कसे चळेल? (१४) 


दासबोध 


अथवा कठीण जाली मेदिनी । तरी गगनें केली चाळणी । 
पृथ्वीचें सर्वांग भेदुनी । राहिलें गगन ॥१५॥ 


याची प्रचित ऐसी असे । जें जडत्वा आलेंतितुकें नासे। 
आकाश जेसें तैसें असे । चळणार नाहीं. ॥ १६॥ 


वेगळेपणें पाहावें । तयास आकाश म्हणावें । 
अभिन्न होतां स्वभावें । आकाश ब्रह्म ॥१७॥ 


तस्मात आकाश चळेना । भेद गगनाचा कळेना| 
भासलें ब्रह्म तयास जाणा । आकाश म्हणावें ॥ १८॥ 


निर्गुण ब्रह्मसें भासले । कल्पूं जातां अनुमानलें। 
म्हणोन आकाश बोलिलें । कल्पनेसाठी ॥१९॥ 


कल्पनेसि भासे भास । तितुकें जाणावें आकाश । 
परत्रह्म निराभास । निर्विकल्प ॥२०॥ 


पंचभूतांमधें बास । म्हणौन बोलिजे आकाश । 
भूतांतरी जो ब्रह्मांश । तेंचि गगन ॥२१॥ 


जातें । अचळ कैसें म्हणावें त्यातें । 
गगनातें । भेदिळे नाही. ॥२२॥ 


प्रत्यक्ष होतें 
म्हणोनियां 


पृथ्वी बिरोन उरे जीवन । जीवन नस्तां उरे अग्न । 
अग्न बिझतां उरे पवन । तोहि. नासे ॥२३॥ 


मिथ्या आलें आणी गेलें । तेणें खरें तें भंगलें। 
ऐसें हें प्रचितीस आलें । कोणेंपरी ॥ २४॥ 


भ्रमे प्रत्यक्ष दिसतें । विचार पाहातां काये तेथें । 
भ्रममूळ या जगातें । खरें कैसें म्हणावें ॥ २५॥ 


भ्रम शोधितां कांहींच नाहीं । तेथें भेदिलें कोणें काई । 
भरमें भेदिलें म्हणतां ठाई । भ्रमचि मिथ्या ॥ २६॥ 


दशक ९ : 





समास ९ ३६५ 

अथवा पृथ्वी अत्यंत कठीण आहे तरी आकाश 
त्या पृथ्वीच्याही अणुरेणूत व्याप्त आहे. ते अत्यंत 
सूक्ष्म असल्याने त्याने जणू काही पृथ्वीला भेदून 
तिची चाळणी करून, तिचे सर्वांग भेदून गगन तेथे 
राहिले आहे. (१५) 

याची प्रचीती अशी आहे की, जे जडत्वास येते, 
ते ते सर्व नाश पावते. आकाश अत्यंत सूक्ष्म असल्याने 
ते जसेच्या तसेच असते. ते चळणारच नाही. (१६) 

आकाश वेगळेपणाने पाहता येते, म्हणून त्याला 
पंचभूतांपैकी एक भूत आहे असे म्हणावे लागते. ते जर 
अभिन्नपणे पाहता येईल, तर आकाशांत व ब्रह्मात फरक 
राहाणार नाही. त्याला ब्रह्मच म्हणावे लागेल. (१७) 

म्हणून आकाश चळत नाही. आकाशाचे स्वरूप 
आपल्याला नीट कळत नाही. तरीही पाहू गेल्यास 
ब्रह्मसारखे जे वाटते ते आकाश होय. (१८) 

ते निर्गुण ब्रह्मासारखेच भासते. पण त्याची कल्पना 
आपण करू शकतो. त्याचे अनुमान करता येते. म्हणून 
निर्गुण ब्रह्म जे निर्विकल्प आहे, याची काहीशी कल्पना 
आकाशावरून येऊ शकते. (१९) 

कल्पनेला जे जे भासते, ते आकाश जाणावे. 
परब्रह्म निराभास निर्विकल्प आहे. (२०) 

सर्व पंचभूतांमध्ये आकाशतत्त्व व्यापून आहे म्हणून 
त्याला आकाश म्हणतात. भूतांच्यामध्ये जो ब्रह्मांश ते 
गगन होय. (२१) 

गगनाच्या ठिकाणीच दीपादी दृश्य प्रत्यक्ष होते 
आणि जाते, परंतु गगनात त्यामुळे काहीच बदल होत 
नाही. मात्र ते अचल ब्रह्म नव्हे. (२२) 

पृथ्वी पाण्यात विरून जाते तेव्हा फक्त पाणी उरते. 
ते पाणी नाहीसे झाले की अग्नी उसो. अग्नी विझला 
कौ वायू उरतो व नंतर तोही नाश पावतो. (२३) 

जे येते आणि जाते ते मिथ्या असते. त्याने जे खरे 
आहे ते भंगले असे भासते. पण हा अनुभव का येतो 
ते पाहिले पाहिजे. (२४) 

भ्रमाने तसे दिसते. विचार करून पाहिला की हे 
कळते. भ्रमामुळे भासणाऱ्या या जगाला खरे कसे 
म्हणावे ? (२५) 

भ्रमाचा शोध घेतला तर तेथे काहीच नाही, हे 
कळून येते. मग तेथे कोणी कशास भेदले असे 
म्हणावे ? भ्रमाने भेदले असे म्हणावे तरी तो भ्रमही 
मिथ्याच होय. (२६) 


३६६ दशक ९ : 


भ्रमाचें रूप मिथ्या जालें । मग सुखें म्हणावें भेदिलें। 
मुळीं लटिकें त्यानें केलें । तेंहि तैसें. ॥२७॥ 


लटिक्यानें उदंड केलें । तरी आमुचें काये गेलें। 
केलें म्हणतांच नाथिलें । शाहाणे जाणती ॥ २८॥ 


सागरामधें खसखस । तैसें परत्रह्मी दृश्य । 
मतीसारिखा मतिप्रकाश । अंतरी वाढे ॥२९॥ 


मती कारितां विशाळ । कवळो लागे अंतराळ। 
पाहातां भासे ब्रह्मयोळ । कबीठ जैसें ॥३०॥ 


वत्ति त्याहून विशाळ । करिता ब्रह्मांड बद्रिफळ। 
ब्रह्माकार होतां केवळ । कांहींच नाही. ॥३१॥ 


आपण विवेकें विशाळल्म । मर्यादेवेगळा 
मग ब्रह्मयोळ देखिल । वबटबीजन्यायें 


जाल । 
॥३२॥ 


होतां त्याहून विस्तीर्ण । बवटबीज कोटिप्रमाण। 
आपण होतां परिपूर्ण । कांहींच नाही. ॥३३॥ 


आपण भ्रमें लाहानाळला । केवळ देहधारी जाला । 
तरी मग ब्रह्मांड त्याला । कवळेल कैसें ॥३४॥ 


वृत्ति ऐसी वाढवावी । पसरून नाहींच करावी । 
पूर्णब्रह्मास पुरवावी । चहुंकडे ॥ ३५॥ 


जंब येक सुवर्ण आणितां । तेणें ब्रह्मांड मढवितां। 
कैसें होईल तें तत्वतां । बरे पाहा ॥३६॥ 


वस्तु वृत्ती कवळे तेणें वृत्ति फाटोन बितुळे। 
निर्गुण आत्माच निवळे। जैसा तैसा ॥ ३७॥ 





येथें फिटली आशंका । श्रोते हो संदेह धरूं नका। 
अनुमान असेल तरी विवेका । अवलेकावें ॥ ३८॥ 


विवेकें तुटे अनुमान । विवेकें होये समाधान । 
विवेकें आत्मनिवेदन । मोक्ष लाभे ॥३९॥ 


समास ९ दासबोध 
भ्रमाचे रूप मिथ्या झाले, तेथे मग खुशाल 
भेदिले असे म्हणावे. मुळातच जे खोटे आहे, त्याने 
जे केले म्हणावे तेही तसे खोटेच असते. (२७) 
खोट्याने उदंड केले असे धरले तरी त्यात 
आपले काय गेले? शहाणे लोक जाणतात कौ, त्याने 
केले असे म्हटले जाते, तरी वास्तविक काहीच घडलेले 
नसते. (२८) 
'पखह्याच्या ठिकाणी दृश्य विश्व हे सागगत खसखस 
तसे समजावे. माणसाची जेवढी बुद्धी असेल तेवढा 
त्या बुद्धीचा प्रकाश म्हणजेच ज्ञान अंतरात वाढते.(२९) 
मती विशाल केली की ती गगनाला कवटळते. 
मग तिला हा ब्रह्ममोल कवठाएवढा दिसू लागतो.(३०) 
वृत्ती त्याहून विशाल केली की ब्रह्मांड बोराएवढे 
भासू लागते आणि ती अचानक ब्रह्माकार झाली को 
मग काहीच उस्त नाही. (३१) 
आपण विवेकाने विशाल झालो, तर स्थलकालाच्या 
मर्यादा गळून पडल्याने ब्रह्मांड आपल्याला वडाच्या बी 
प्रमाणे बारीक दिसू लागते. (३२) 
त्याहून आपण विशाल झालो कौ, ब्रह्मांड 
वटबीजापेक्षाही कोटीपटीने आणखी बारीक दिसू लागते. 
आपण परिपूर्ण ब्रह्म झालो की ब्रह्मांड उस्तच नाही.(३३) 
आपण भ्रमाने स्वत:ला लहान समजतो. फक्त 
देहबुद्धीचे होतो. मग आपल्याला ब्रह्मांड कसे कवळता 
येईल? (३४) 
वृत्ती अशी वाढवावी की ती विस्तार पावून 
नाहीशीच व्हावी. पूर्णब्रह्मला चहूकडून पुरून उरेल 
अशी करवी. (३५) 
आपण जर थोडे सोने आणले आणि त्याने 
ब्रह्मांडाला मढविण्याचा प्रयतन केला, तर कसे होईल 
पहा बरे! (३६) 
वृत्तीला जसजसे स्वरूपाचे आकलन होत जाईल, 
तसतशी ती व्यापक होत जाऊन शेवटी फाटून, वितळून 
जाईल. ती पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर निर्गुण आत्माच 
केवळ जसाच्या तसा उरेल. (३७) 
आता येथे शंका फिटली. श्रोते हो, उगीच संदेह 
धरू नका. अजून संदेह असेल तर नीट विचार करून 
पहा. (३८) 
विवेकाच्या योगाने संदेह नष्ट होईल. विवेकानेच 
समाधान लाभेल आणि आत्मनिवेदन होऊन मोक्ष 
लाभेल. (३९) 


दासबोध दशक ९ : 


केली मोक्षाची उपेक्षा । विवेकें सारिलें पूर्वपक्षा। 
सिद्धांत आत्मा प्रत्यक्षा । प्रमाण नलगे ॥ ४०॥ 


हे प्रचितीची  उत्तरे। कळती सारासारविचारें। 
मननध्यासें साक्षात्कारें। पाबन होईजे ॥४१॥ 





समास १० ३६७ 
मुक्‍तपणालाही जो विसरला आणि अशा रीतीने विवेकाच्या 
बळावर पूर्वपक्षाला म्हणजे साऱ्या मायेलाच बाजूला सारल्यामुळे, 
तिचा त्याग केल्यामुळे सिद्धांतस्वरूप जो आत्माराम तोच तो 
होतो. हा स्वानुभव असल्याने त्याल दुसऱ्या प्रमाणाची आवश्यकता 
राहात नाही (४०) 
हे सर्व प्रचीतीचे बोलणे आहे. सारासारविवेकाच्या योगाने 
यातील रहस्य कळेल. त्याचे मनन व निदिध्यासन केल्याने आत्म- 
साक्षात्कार होतो व त्याप्रमाणे तुम्ही पावन व्हाल (व्हावे). (४१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' संदेहेवारणनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक ९ : 


[1] ७) 
समास ९० 


स्थितिनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


देउळामधें जगन्नायेक । आणी देउळावरी बैसला काक । 
परी तो देवाहून अधिक । म्हणों नये कौ ॥१॥ 


सभा बैसली राजद्वारीं । आणी मर्कट गेलें स्तंभावरी । 
परी तें सभेहून श्रेष्ठ चतुरीं । कैसें मानावे. ॥२॥ 
ब्राह्मण सत्रान करून गेले । आणी बक तैसेचि बेसले। 
परी ते ब्राह्मणापरीस भळे। कैसे मानावे ॥३॥ 
ब्राह्मणामधें कोणी नेमस्त । कोणी जाले अव्यावेस्त। 
आणी स्वान सदा ध्यानस्त । परी तें उत्तम नव्हे॥ ४॥ 
ब्राह्मण लक्षमुद्रा नेणे । मार्जर लक्षविषई शाहाणें । 
परी ब्राह्मणापरीस बिशेष कोणें । म्हणावें तयासी ॥५॥ 
ब्राह्मण पाहे. भेदाभेद । मक्षिका सर्वांस अभेद। 
परी तीस जाल्म ज्ञानबोध । हें तों न घडे कों ॥६॥ 
उंच वस्त्रें नीच ल्याला । आणि समर्थ उघडाच बेसला । 
परी तो आहे परीक्षिला । परीक्षवंती ॥७॥ 
बाह्याकार केल अधीक । परी तो अवघा लोकिक। 
येथें पाहिजे मुख्य येक । अंतरनिष्ठा ॥८॥ 
लोकिक बरा संपादिल् । परी अंतरी सावध नाहीं जाला । 
मुख्यदेवास  चुकल्य। तो आत्मघातकी ॥९॥ 
देवास भजतां देवलोक । पित्रांस भजतां पित्रलोक । 
भूतांस भजतां भूतलोक । पाविजेतो ॥१०॥ 








समजा, एक देऊळ आहे. त्यात देव आहे आणि त्या 
देवळाच्या शिखरावर कावळा जाऊन बसला. तर तो देवापेक्षा 
उच्चस्थानी बसला, म्हणून त्याला देवाहून श्रेष्ठ म्हणू नये.(१) 
राजद्वारी सभा भरलेली असताना एखादे माकड येऊन 
तेथील खांबावर बसले, तर ते त्या सभेहून श्रेष्ठ असे शहाण्या 
लोकांनी कसे मानावे ? (२) 
एखाद्या तळ्यातील पाण्यात स्त्रान करून ब्राह्मण तेथून निघून 
गेले आणि बगळे त्या तळ्यातच ध्यानस्थ असल्यासारखे बसले, 
तरी त्या बगळ्यांना त्या ब्राह्मणांहून चांगले कसे मानावे ?(३) 
ब्राह्मणांमध्ये कोणी नियमाने वागणारे असतात, तर कुणी 
अव्यवस्थित वागणारे असतात. आणि एखादा कुत्रा नेहमी डोळे 
झाकून ध्यानस्थासारखा बसला तरी त्याला कुणी ब्राह्मणाहून 
उत्तम मानत नाहीत. (४) 
मांजराला लक्ष्यमुद्रा म्हणजे एखाद्या वस्तूकडे एकाग्र दृष्टी 
करून पाहणे सहजसाध्य असते. ब्राह्मणाला ती साध्य नसली 
तरी त्या मांजराला ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ मानता येत नाही. (५) 
ब्राह्मण भेदाभेद पाहून वागतो. माशी सर्व बाबतीत भेद पाहातच 
नाही. म्हणून काही तिला ज्ञानबोध झाला आहे, असे नाही म्हणत.(६) 
एखाद्या नीच माणसाने उंची वस्त्रे परिधान केली आणि 
एखादा श्रेष्ठ पुर्ष उघडाच बसला, तरी यांतील श्रेष्ठ-कनिष्ठाची 
'पारख परीक्षावंत करतात. (७) 
बाहेरून खूप थाटमाट केला तर तो लौकिकात खपून 
जातो, पण परमार्थात मुख्य अंतरनिष्ठा पाहिजे. (८) 
'एखाद्याने चांगला लौकिक संपादन केला, पण तो अंतरात 
जर (परमार्थाविषयी) सावध झाला नाही, तर मुख्य देवाला 
म्हणजे आत्मारामास अंतरतो व आत्मघातकी ठरतो. (९) 
जे देवाचे भजन करतात ते (मरणोत्तर) देवलोकास प्राप्त 
होतात. जे पितरांना भजतात त्यांना पितृलोकाची प्राप्ती होते 
आणि जे भूतांना भजतात ते भूतलोकास जातात. (१०) 


३६८ 


दशक ९ : समास ९० 


दासबोध 





जेणें जयास भजावें । तेणें त्या ल्ोेकासी जावें । 
निर्गुणीं भजतां व्हावें । निर्गुणचि स्वयें ॥११॥ 


निर्गुणाचें कैसें भजन । निर्गुणीं असावें अनन्य । 
अनन्य होतां होईजे धन्य । निश्चयेंसीं ॥१२॥ 


सकळ केल्याचे सार्थक । देवे बोळखावा येक। 
आपण कोण हा विवेक । पाहिल पाहिजे ॥१३॥ 


देव पाहातां निराकार । आपल्म तों माईक विचार। 
सोहं आत्मा हा निर्धार । बाणोन गेला ॥ १४॥ 


आतां अनुमान तो काई । वस्तु आहे वस्तुचा ठाई । 
देहभाव कांहींच नाहीं । धांडोळितां ॥१५॥ 


सिद्धास आणी साधन । हा तों अवघाच अनुमान। 
मुक्तास आणी बंधन । आडळेना ॥१६॥ 


साधनें जें कांहीं साधावें । तें तों आपणचि स्वभावें । 
आतां साधकाच्या नांबें । सुन्याकार ॥ १७॥ 


कुल्ल्ाळ पावल्म् राजपदवी । आतां रासभें कासया राखावी । 
कुल्लाळपणाची उठाठेवी । कासया पाहिजे ॥१८॥ 


तैसा अवघा वृत्तीभाव । नाना साधनाचा उपाव । 
साध्य जाल्ियां केचा ठाव । साधनासी ॥१९॥ 


साधनें काय साधावें । नेमे काये फळ घ्यावें। 
आपण वस्तु भरंगळावें । कासयासी ॥२०॥ 


देह तरी पांचा भूतांचा । जीव तरी अंश ब्रह्मींचा | 
परमात्मा तरी अनन्याचा । ठावा पाहा ॥२१॥ 


उगेंचि पाहातां मीपण दिसे । शोध घेतां कांहींच नसे। 
तत्वें तत्व  निस्सें। पुढे निखळ आत्मा ॥ २२॥ 


आत्मा आहे आत्मपणें । जीव आहे जीवपणें। 
माया आहे मभायापणें । विस्तारली ॥२३॥ 





जे लोक ज्याचे भजन करतात, ते ते त्या त्या लोकास 
जातात. जे निर्गुणास भजतात, ते स्वत: निर्गुणच होतात.(११) 
निर्गुणाचे भजन कसे करावे? तर निर्गुणाशी 
अनन्य व्हावे. असे अनन्य झाल्याने तो माणूस निश्चितपणे 
धन्य होतो. (१९२) 
खरा देव कोण हे ओळखले म्हणजे सर्व जे प्रयत्न 
केलेले असतात त्यांचे सार्थक होते. आपले खरे स्वरूप 
काय आहे, हा विवेक मनुष्याने केलाच पाहिजे.(१३) 
देव पाहिला तर तो निर्गुण, निराकार आहे. आपण 
ज्याला “*मी' म्हणतो, तो देह तर मायिक आहे. म्हणून 
“आत्मा तोच मी' हा निर्धार अंगी बाणतो. (९४) 
म्हणून आता अनुमान करण्याची आवश्यकताच 
नाही. आत्मवस्तू जेथल्या तेथेच असते आणि देहबुद्धीचा 
शोध घेऊ लागल्यावर ती शिल्लकच राहत नाही(१५) 
जो सिद्ध झालेला असतो, त्याच्या ठिकाणी साधनाची 
कल्पना करणे किंवा जो मुक्‍त झाला आहे त्याच्या 
ठिकाणी बंधनाची कल्पना करणे योग्य नाही. (१६) 
साधन करून जे काही साधावयाचे ते साध्य तो 
स्वाभाविकपणे झाल असल्याने आता साधनाच्या नावे शून्याकार 
होतो. म्हणजे त्याला साधनाची आवश्यकता उरत नाही.(१७) 
कुंभाराला राज्यपद प्राप्त झाल्यावर त्याने आता 
गाढवे कशाला राखावी ? आता त्याल कुंभाराच्या व्यवसायाची 
उठाठेब कशाला हवी ? (१८) 
त्याप्रमाणे प्रत्येक साधन हे वृत्तिमयच असल्याने 
शेवटी वृत्ती वाढविण्यासच कारण होते. पण एकदा साध्याशी 
एकरूप झाल्यावर साधनाला वावच उर्त नाही. (१९) 
आत्मवस्तू आपण स्वत:च असताना साधनाने 
काय साधायचे किंवा नेमधर्माने काय फळ साध्य करून 
घ्यायचे आणि उगीच भरकटायचे कशाला? (२०) 
तू जर स्वत:ला देह मानत असशील, तर देह तर 
पंचमहाभूतांचा आहे. जीव जर मानत असशीलतरतो पस्त्रह्माचा 
अंश आहे. आणि परमात्मा जरसमजत असशीलतरत्याच्याशी 
एकरूप कसे होता येईल, त्याचा शोध घे. (२१) 
उगीच देहबुद्धीने पाहू लागले की 'मी देह' असे 
वाटते, पण शोध घेऊ लागल्यावर देह पंचभौतिक हे 
कळल्याने 'मी' राहात नाही. नंतर तत्त्वाने तत्त्वांचा निरास 
झाला की, निखळ आत्मा तेवढा उरतो (२२) 
आत्मा आत्मपणाने असतो, जीव जीवपणाने 
असतो आणि माया मायापणाने म्हणजे मिथ्यात्वाने 
विस्तार पावलेली असते. (२३) 


दासबोध 


दशक ९ : समास ९० 


३६९ 





ऐसें अवर्धोचे आहे । आणी आपणहि कोणीयेक आहे। 
हे. सकळ शोधून पाहे। तोचि ज्ञानी ॥२४॥ 
शोधूं जाणे सकळांसी । परी पाहों नेणे आपणासी । 
ऐसा ज्ञानी येकदेसी । वृत्तिरूपें ॥ २५॥ 
तें वृत्तिरूप जरी पाहिलें । तरी मग कांहींच नाहीं राहिलें। 
प्रकतिनिरासेंअव्धेंचि गेलें । विकारवंत ॥२६॥ 
उरलें ते निखळ निर्गुण । विवंचितां तेंचि आपण। 
ऐसी हे परमार्थाची खूण । अगाध आहे. ॥ २७॥ 
फळ येक आपण येक । ऐसा नाहीं हा विवेक । 
फळांचे फळ कोणीयेक । स्वयेंचि होईजे ॥२८॥ 
रंक होतां राजा जाल्म । बरें पाहातां प्रत्यये आला । 
रसंकपणाचा  गल्बला । रंको. करावा ॥२९॥ 
बेद ॒ शास्त्रे पुराणें । नाना साधनें निरूपणें। 
सिद्ध साधु ज्याकारणें । नाना सायास करिती ॥ ३०॥ 
तें ब्रह्रू्प आपणचि आंगें । सारासारविचारप्रसंगे । 
करणें न करणें वाउगे । कांहींच नाही. ॥३१॥ 
रॅक राजआज्ञेसि भ्याले । तेंचि पुढें राजा जालें। 
मग तें भयेचि उडाले । रंकपणासरिसें ॥३२॥ 
वेदें वेदाज्ञेनें चालावें । सच्छास्त्रे शास्त्र अभ्यासावें। 
तीर्थे तीर्थास जावें । कोण्याप्रकारे ॥ ३३॥ 
अमृतें सेवावे अमृत । अनंते पाहावा अनंत। 
भगवंतें लक्षावा भगवंत । कोण्या प्रकारें ॥३४॥ 
संतें असंत त्यागावे । निर्गुणें निर्गुणासी भंगावें । 
स्वरूपें स्वरूपी रंगावें । कोण्याप्रकारें ॥ ३५॥ 
अंजनें ल्यावें अंजन । धने साधावे धन) 
निरंजनें निरंजन । कैसें अनुभवाबें ॥३६॥ 
साध्य करावें साधनासी । ध्येये धरावें ध्यानासी। 
उन्मनें आवरावे मनासी । कोण्याप्रकारें ॥ ३७॥ 








हे सगळे असते आणि त्यांना पाहणारा आपण कुणी एक 
द्ृष्टा2ी असतो. विवेकाने या सगळ्याचा जो कुणी शोध घेतो, 
तोच ज्ञानी होय. (२४) 
जो या सगळ्यांचा शोध घेतो, पण आपले स्वरूप जाणत 
नाही, असा ज्ञानी मीपणाच्या वृत्तीने एकदेशी असतो. (२५) 
त्या वृत्तिरूपाला साक्षीत्वाने पाहिले की, वृत्तीच शिल्लक 
राहात नाही. प्रकृतीचा निरास झाला की सर्व नाशिवंत नाहीसे 
होते. (२६) 
आणि केवळ निर्गुण ब्रह्म तेवढे उरते आणि त्याचे अनुसंधान 
केल्याने आपण ते ब्रह्मच आहोत असा साक्षात अनुभव येतो. 
अशी ही परमार्थाची खूण अगाध आहे. (२७) 
आपण कुणी वेगळा आणि फळ आपल्यापेक्षा वेगळे 
अशा प्रकारचा हा विवेक नाही. फळांचेही सर्वश्रेष्ठ फळ ते 
आपणच स्वत: होतो. (२८) 
'एखादा दीन भिकारी राजा झाला. नीटपणे शोध घेतल्यावर 
आपण खरेच राजा झालो आहोत, असा प्रत्ययही त्याला आला. 
मग रंकपणातील किरकिर करण्याची आवश्यकताच त्याला राहात 
नाही. जो कुणी रंक असेल त्याने ती करावी. (२९) 
सिद्ध, साधू, वेद, शास्त्रे, पुराणे, नाना साधने, नाना 
निरूपणे ज्यासाठी नाना सायास करतात, (३०) 
ते ब्रह्मरूप आपण स्वत:च आहोत, असे सारासारविचाराच्या 
योगे जाणून घ्यावे, म्हणजे करणे, न करणे काहीच उरत नाही.(३१) 
भिकारी पूर्वी राजाज्ञेला भीत होता. पुढे तोच राजा झाला, 
त्या वेळी रंकपणाही नष्ट झाला आणि त्याबरोबर पूर्वी राजाज्ञेचे 
भय वाटत होते, तेही नष्ट झाले. (३२) 
ज्ञानी पुरुष साक्षात वेदरूप, शास्त्ररूप, तीर्थरूप बनतो. 
वेदाने वेदाज्ञेचे पालन कसे करावे ? सत्‌-शास्त्रानेच कोणत्या शास्त्राचा 
अभ्यास कसा करावा ? आणि तीर्थाने कुठल्या तीर्थास जावे (३३) 
अमृताने अमृत कसे सेवावे, अनंताने अनंत कसा पाहावा, 
किंवा भगवंताने भगवंताचे ध्यान कशा प्रकारे करावे? (३४) 
सदा सर्वत्र स्थित, व्यापक आहे त्याने नसलेल्याचा त्याग 
कसा करवा बरे? निर्गुणाने निर्गुणाला कसे नष्ट करावे ? स्वरूपाने 
स्वरूपात कोण्या प्रकारे रंगावे ? (३५) 
अंजनाने अंजन कसे ल्यावे ? धनाने धन कसे प्राप्त करावे ? 
निरंजनाने निरंजनास कसे अनुभवावे ? (३६) 
जे साध्य आहे त्याने साधन कसे करवे ? जे ध्येय आहे त्याने 
ध्यान कसे धरावे ? आणि उन्मनाने मनाला कसे आवरावे ?(३७) 
(वरीलसर्व गोष्टींचे प्रयोजनच उस्त नाही हा भावार्थ आहे. ) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' स्थितिनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक नववा समाप्त 


३७० 


दशक १० : समास ९ 


दासबोध 


दशक दहावा : जगज्ज्योती 


दशक १० 


4: समास ९ 


अंतःकर्ण येक 
॥ श्रीराम ॥ 


सकळांचे अंतःकरण येक । किंवा येक नव्हे अनेक। 
ऐसें हें निश्चयात्मक । मज निरोपावे ॥१॥ 
ऐसें श्रोतयानें पुसिलें । अंत:करण येक किं वेगळालें। 
याचें उत्तर ऐकिलें। पाहिजे श्रोती. ॥२॥ 


समस्तांचें अंतःकर्ण येक । निश्चयो जाणावा नेमक । 
हा प्रत्ययाचा विवेक । तुज निरोपिला ॥३॥ 


श्रोता म्हणे बक्‍्तयासी । अंतःकर्ण येक समस्तांसी । 
तरी मिळेना येकयेकासी । काये निमित्य ॥४॥ 


येक जेबितां अवघे धाले । येक निवतां अवघे निवाले। 
येक मरतां अबघे मेले) पाहिजित की. ॥५॥ 
येक सुखी येक दुःखी । ऐसें वर्तते लोकिकीं। 
येका अंतःकरणाची वोळखी । केसी जाणावी ॥६॥ 


जनीं वेगळाळी भावना । कोणास कोणीच मिळेना । 
म्हणौन हें अनुमाना । येत नाहीं ॥७॥ 


अंतःकर्ण येक असतें । तरी येकाचें येकास कळें येतें। 
कांहीं चोरितांच न येतें । गौप्य गुह्य ॥८॥ 


याकारणें अनुमानेना । अंतकर्ण येक हें घडेना । 
विरोध ल्मगल्त जना । काये निमित्य ॥९॥ 


सर्प डसाया येतो । प्राणी भेऊन पळतो। 
येक अंत:करण तरी तो । विरोध नसावा ॥१०॥ 


ऐसी श्रोतयाची आशंका । वक्ता म्हणे चळों नका। 
सावध होऊन ऐका । निरूपण ॥११॥ 


अंतःकर्ण हणिजे जाणीव । जाणीव जाणता स्वभाव । 
देहरक्षणाचा उपाव । जाणती कळा ॥१२॥ 











श्रोते विचारतात की, प्राणिमात्रांचे अंत:करण एकच 
आहे की ते वेगळे वेगळे आहे, हे आपण निश्चितपणे 
आम्हांला सांगावे. (१) 
श्रोत्यांनी जो प्रश्‍न केला आहे की, सर्वांचे 
अंतःकरण एकच आहे को वेगवेगळे आहे याचे उत्तर 
आता श्रोत्यांनी ऐकावे. (२) 
सर्वांचे अंतःकरण एकच आहे, हे निश्चितपणे जाणावे. 
हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. तो मी तुला सांगितला. (३) 
यावर श्रोता वक्‍्त्याला म्हणतो की, सर्वांची अंत:करणे 
जर एकच आहेत, तर ते एकमेकांशी समरस का होत 
नाही. (४) 
असे जर असते, तर एक जेवला असता, तर 
सर्वांची पोटे भरली असती. एक शांत झाला असता तर 
सगळे शांत झाले असते. एक मेला असता तर सर्वच 
मेले, असे व्हायला हवे होते. (५) 
जगात एक सुखी तर एक दुःखी असे दिसून येते. 
तर सर्वांचे अंतःकरण एकच आहे असे कसे जाणावे (६) 
जगात प्रत्येकाची भावना वेगवेगळी असते. एकाचे 
दुसऱ्याशी पटत नाही म्हणून हे म्हणणे पटत नाही. (७) 
सर्वांचे अंतःकरण एकच असते, तर एकाच्या 
मनातील विचार दुसऱ्याला कळले असते. मग एखादी 
गुप्त गोष्ट चोरून ठेवताच आली नसती. (८) 
म्हणून हा निष्कर्ष काही बरोबर वाटत नाही. अंत:करण 
एकच आहे हे बरोबर वाटत नाही. जर असे असते, तर 
एकमेकात विरोध किंवा तकरार का झाली असती? (९) 
सर्प दंश करायला येतो आणि माणूस भिऊन पळू 
लागतो. जर अंत:करण एक असते, तर असा विरोध 
दिसला नसता. (१०) 
अशी श्रोत्यांची शंका ऐकून वक्ता म्हणतो की 
श्रोत्यांनी आपले मन द्विधा होऊ देऊ नये. या प्रश्‍नाचे 
उत्तर त्यांनी सावध होऊन ऐकावे. (१९) 
अंतःकरण म्हणजे जाणीव होय. जाणीव म्हणजे 
जाणण्याची शक्‍ती. या जाणिवेमुळेच आपल्याला देहरक्षणाचा 
उपाय सुचतो. (१२) 


दासबोध 


दशक १० : समास ९ 


३७१९ 





सर्प जाणोन डंखूं आला । प्राणी जाणोन पळाला। 
दोहींकडे  जाणीबेला। बरें पाहा ॥ १३॥ 


दोहींकडे जाणीवेसी पाहिलें । तरी अंत:ःकर्ण येकचि जालें। 
बिचारितां प्रत्यया आलें । जाणीवरूपे ॥ १४॥ 


जाणीवरूपें अंत:कर्ण । सकळांचें येक हें प्रमाण । 
जीवमात्रांस जाणपण । येकचे असे ॥१५॥ 


येके दृष्टीचे देखणें । येके जिव्हेचें चाखणें। 
ऐकणें स्पर्शणें वास घेणें । सर्वत्रांस येक ॥१६॥ 


पशु पक्षी किडा मुंगी । जीवमात्र निर्माण जगीं। 
जाणीबकळा सर्वालागीं । येकचि आहे ॥ १७॥ 


सर्बांस जळ तें सीतळ । सर्वांस अग्नि तेजाळ। 
सर्वांस अंतःकर्ण केवळ । जाणती कळा ॥१८॥ 


आवडे नावडे ऐसें जालें । तरी हें देहस्वभावावरी गेलें। 
परंतु हें कळों आलें । अंतःकर्णयोगें ॥१९॥ 


सर्वांचे अंतःकर्ण येक । ऐसा निश्चयो निश्चयात्मक । 
जाणती याचें कौतुक । चहुंकडे ॥ २०॥ 


इतुकेन फिटली आशंका । आतां अनुमान करूं नका। 
जाणणें तितुकें येका । अंतःकर्णाचें ॥२९॥ 


जाणोन जीव चारा घेती । जाणोन भिती लपती। 
जाणोनियां पळोन जाती । प्राणीमात्र ॥२२॥ 


किडामुंगीपासून ब्रह्मादिक । समस्तांस अंत:कर्ण येक । 
ये गोष्टीचें कौतुक । प्रत्ये जाणावें ॥२३॥ 


थोर लाहान तरी अग्नी । थोडें बहु तरी पाणी। 
न्यून पूर्ण तरी प्राणी । अंत:कर्णे जाणती ॥ २४॥ 


कोठें उणें कोठें अधीक । परंतु जिनसमासल्मर येक । 
जंगम प्राणी कोणीयेक । जाटिल्याविण नाहीं ॥ २५॥ 








या जाणिवेच्या प्रेरणेने सर्प डंख करण्यास येतो 
आणि त्याच जाणिवेच्या योगे तो माणूस दुसरीकडे 
पळतो. या दोघांमध्ये देहरक्षणाची जाणीवच प्रेरणा देत 
असते, ते लक्षात घ्यावे. (१३) 
दोघांमध्ये जाणिवेची प्रेरणा आहे म्हणून दोघांचे 
अंत:करण जाणीवरूपाने एकच असले पाहिजे, असा 
प्रत्यक्ष अनुभव येतो. (१४) 
जाणीवरूपाने सर्वांचे अंतःकरण एकच असते. 
म्हणजे प्रत्येक जीवमात्रात जाणीव एकच असते.(१५) 
डोळ्यांनी पाहणे, जिभेने चव घेणे, ऐकणे, स्पर्श 
करणे, वास घेणे या इंद्रियांच्या क्रियेमागील प्रेरणा 
देणारी जाणीव सर्वांत एकच असते. (१६) 
पशू, पक्षी, किडा, मुंगी किंबहुना जगात जन्माला 
आलेला जीव या सर्वांना जाणीव एकच असते.( १७) 
सर्वांना पाणी गारच लागते. अग्नी उष्णच लागतो. 
याप्रमाणे सर्वांचे अंतःकरण म्हणजे जाणीव एकच 
असते. (१८) 
प्रत्येकाची आवड-निवड ही ज्याच्या-त्याच्या 
देहस्वभावानुसार असते. पण प्रत्येकाला तिचे ज्ञान 
जाणिवेच्या अंतःकरणाच्या योगेच होते. (१९) 
तेव्हा सर्वांचे अंतःकरण एकच आहे, हे आता 
अगदी पक्के निश्चित झाले. हेच नवल आपल्याला जगात 
सर्वत्र पाहायला मिळते. (२०) 
इतके सांगितल्यावर श्रोत्यांची शंका फिटली. 
आता श्रोत्यांनी उगीच तर्क काढू नयेत. ही जाणीव 
म्हणजेच जाणणे हे एका अंत:करणाचेच असते.(२१) 
या जाणीवेमुळेच जीव चारा खातात, भीतीने 
लपतात. जाणिवेनेच प्राणी पळूनही जातात. (२२) 
किडा-मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांचे अंत:करण 
एकच आहे. या गोष्टीचे कौतुक प्रत्येकाने अनुभवाने 
जाणावे. (२३) 
अग्री लहान असो वा मोठा असो, पाणी थोडे 
असो की पुष्कळ असो, पाणी ते पाणीच व अग्री तो 
अग्नीच असतो. त्याचप्रमाणे मनुष्यप्राण्यात जाणीव कमी 
असो वा अधिक असो, सर्व प्राणी अंत:करणानेच 
जाणतात. (२४) 
काही प्राण्यांत जाणीव कमी असते, तर काही 
प्राण्यांत ती जास्त असते. तिचे मूळ स्वरूप एकच 
असते. कोणीही हालचाल करणारा प्राणी अंत:करणाशिवाय 
असू शकत नाही. (२५) 


३७२ दशक १० 


जाणीब हाणिजे अंत:कर्ण । अंत:कर्ण विष्णूचा अंश जाण। 
विष्णू करितो पाळण । येणें प्रकारें ॥२६॥ 


नेणतां प्राणी संव्हारतो । नेणीव तमोगुण बोलिजेतो । 
तमोगुणें रुद्र संव्हारितो । येणें प्रकारे ॥ २७॥ 


कांहीं जाणीव कांहीं नेणीव । हा रजोगुणाचा स्वभाव । 
जाणतां नेणतां जीव । जन्मास येती ॥२८॥ 


जाणीवेनें होतें सुख । नेणीवेनें होतें. दुःख। 
सुखदुःख अवश्यक । उत्पत्तिगुणें ॥२९॥ 


जाणण्यानेणण्याची बुद्धि । तोचि देहीं जाणावा विधी । 
स्थूळ देहीं ब्रह्मा त्रिशुद्धि । उत्पत्तिकर्ता  ॥ ३०॥ 


ऐसा उत्पत्ति स्थिति संव्हार । प्रसंगे बोलिला विचार । 
परंतु याचा निर्धार । प्रत्ये पाहावा ॥ ३१॥ 


: समास ९ 








दासबोध 


अशा प्रकारे जाणीव म्हणजे अंत:करण होय. 
अंत:करण हा विष्णूचा अंश आहे. अशा प्रकारे विष्णू 
हा विश्वाचा पालनकर्ता आहे. (२६) 
ज्यांच्या ठिकाणी जाणीव नसते त्या प्राण्यांचा नाश 
होतो. म्हणून तमोगुणाचे लक्षण नेणीव हे आहे. अशा 
रीतीने रुद्र तमोगुणाने संहार करतो. (२७) 
थोडी जाणीव आणि थोडी नेणीव हा रजोगुणाचा 
स्वभाव आहे. असे जाणीव-नेणीवयुक्‍त जीव पुन्हा 
जन्माला येतात. (२८) 
जाणिवेने सुख अनुभवण्यास मिळते आणि नेणिवेमुळे 
दुःख भोगावे लागते. म्हणून जीव जन्माला आला कौ 
त्याला सुख व दुःख दोन्ही भोगावे लागते. (२९) 
जाणीव-नेणीवपणाची बुद्धी हाच देहात ब्रह्मदेवाचा 
अंश जाणावा. स्थूल देहात पुत्रादी उत्पन्न करणारा जो 
रजोगुण तोच ब्रह्मा असे निश्चयपूर्वक समजावे. (३०) 
या प्रसंगाच्या निमित्ताने उत्पत्ती, स्थिती व संहार 
यांचे विवेचन येथे केले आहे. परंतु त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव 
घेऊन मग याबद्दल आपले मत निश्चित करावे. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अंत:कर्ण येकनाम' समास पहिला समाप्त. 


-)] ८) 


'दासबोध 


दशक १० 


दशक १० : समास २ 


8३७३ 


: समास २ 


देहआशंका 
॥ श्रीराम ॥ 


स्वामीने विचारदाखविल्म । येथें विष्णूचा अभाव दिसोन आल । 
ब्रह्मा विष्णु महेशाल् । उठी नाहीं. ॥१॥ 


उत्पत्ति स्थिती संव्हार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 
याचा पाहातां विचार । प्रत्ययो नाही. ॥२॥ 


ब्रह्मा उत्पत्तिकर्ता चौमुखांचा । येथें प्रत्ययो नाहीं त्याचा । 
पाळणकर्ता विष्णु चौभुजांचा । तोही ऐकोन जाणों ॥ ३॥ 


महेश संव्हार करितो । हाही प्रत्ययो कैसा येतो । 
लिंगमहिमा पुराणीं तो । विपरीत बोलिला ॥४॥ 


मूळमायेस कोणें केलें । हें तों पाहिजे कळलें। 
तिही देवांचे रूप जालें । ऐलिकडे ॥५॥ 


मूळमाया  ल्म्रेकजननी । तयेपासून गुणक्षोभिणी । 
गुणक्षोभिणीपासून त्रिगुणी । जन्न देवां. ॥६॥ 


ऐसें बोलती शास्त्रकारक । आणि प्रवृत्तीचेहि लोक । 
प्रत्यये पुसता कित्येक । अकांत करिती ॥७॥ 


म्हणोन त्यास पुसावेना । त्यांचेन प्रत्ययो आणवेना । 
प्रत्ययेंबिण प्रे्न नाना । ठकाठकी ॥८॥ 


प्रचितीबीण वैद्य म्हणवी । उजीच करी उठाठेवी । 
तया मूर्खाला गोवी । प्राणीमात्र ॥९॥ 


तैसाच हाहि विचार । प्रत्ययें करावा निर्धार) 
प्रत्ययें नस्तां अंधकार । गुरुशिष्यांसी ॥ १०॥ 


बरें लोकांस काये म्हणावें । लोक म्हणती तेंचि बरवें। 
फ्म्नु॒ स्वामीनें सांगावें । विशद करूनी ॥११॥ 





श्रोता येथे म्हणत आहे की, स्वामींनी मागील समासात 
आपल्या स्थूल देहातही ब्रह्मा, विष्णू व महेश आहेत, असा 
विचार बोलून दाखविला होता. पण आपल्या शरीरात तर ते 
दिसून येत नाहीत व तसा अनुभवही येत नाही. (१) 
ब्रह्मा, विष्णू व महेश हे उत्पत्ती, स्थिती, संहार करतात 
असे म्हटले जाते, पण तसा अनुभव मात्र येत नाही. (२) 
उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा चार मुखांचा असे म्हणतात, पण 
तसा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येत नाही. पालनकर्ता विष्णू 
हा चार भुजांचा आहे असेही ऐकिवातच आहे, पण प्रत्यक्ष 
अनुभव नाही. (३) 
महेश संहार करतो तो कसा हाही प्रत्यक्ष अनुभव 
नाही. लिंग पुरणात शिवच उत्पत्ती, स्थिती आणि लयकर्ता 
आहे असे सांगितले आहे. त्या पुराणातील हा महिमाही 
विचित्रच वाटतो. (४) 
मूळ मायेला कोणी उत्पन्न केले, हेही कळले पाहिजे. 
तिन्ही देवांची उत्पत्ती मायेच्या अलीकडली आहे. (५) 
मूळमाया हीच सर्व लोकांची जननी आहे. तिच्यापासून 
गुणक्षोभिणी माया उत्पन्न झाली आणि गुणक्षोभिणी मायेपासून 
ब्रह्मा, विष्णू व महेश या त्रिगुणी देवांचा जन्म झाला. (६) 
याप्रमाणे शास्त्रकर्त व इतर प्रापंचिक लोकही बोलतात. 
पण त्यांना त्यांच्या अनुभवाविषयी विचारले की, मात्र 
कित्येक जण अकांडतांडव करतात. (७) 
म्हणून त्यांना तर विचारावेसेच वाटत नाही आणि 
त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवही आणून देता येत नाही. अनुभवाशिवाय 
नाना प्रयत्न म्हणजे नुसती फसवणूक आहे. (८) 
जो मनुष्य वैद्यकी शिकलेला नाही, ज्याला काही 
अनुभव नाही आणि उगीच स्वतःला वैद्य म्हणवून 
घेऊन उठाठेव करतो, त्या मूर्खाला इतर लोक संकटात 
गोवतात. (९) 
हे देव आणि त्यांच्याविषयीचे अनुभव याबाबतही 
असाच प्रकार असतो. अनुभव घेऊन काही निर्णय घ्यावा 
लागतो. अनुभव नसेल तर गुरू आणि शिष्य दोघेही अज्ञानरूपी 
अंधारात चाचपडत राहतात. (१०) 
बरे, लोकांना तरी दोष देण्यात काय अर्थ आहे? 
लोक म्हणतात, हे मान्य करावेच लागते. परंतु आता खरे 
काय ते स्वामीनी स्पष्ट करून सांगावे. (११) 


३७४ 


दशक १० : समास २ 


दासबोध 





म्हणों देवी माया केली । तरी देवांची रूपें मायेत आलीं । 
जरी म्हणों मायेनें माया केली । तरी दुसरी नाहीं. ॥ १२॥ 


जरी म्हणों भूती केली । तरी ते भूतांचीच वळली । 
म्हणावें जरी परत्रह्यें केली । तरी ब्रह्मी कर्तुत्व नाही ॥ १३॥ 


आणी माया खरी असावी । तरी ब्रह्मी कर्तुत्वाची गोवी । 
माया मिथ्या ऐसी जाणावी । तरी कर्तुत्व केंचें ॥ १४॥ 


आतां हें अवघेंचि उगवे । आणी मनास प्रत्यये फावे । 
ऐसें केलें पाहिजे देवें । कृपाळुपणें ॥ १५॥ 


बेद मातृकावीण नाहीं । मातृका देहावीण नाहीं । 
देह निर्माण होत नाहीं । देहावेगळा ॥१६॥ 


तया देहामधें नरदेहो । त्या नरदेहांत ब्राह्मणदेहो । 
तया ब्राह्मणदेहास पाहो । अधिकार वेदीं ॥१७॥ 


असो बेद कोठून जाले । देहे कासयाचे केले। 
देव कैसे प्रगटले । कोण्या प्रकारें ॥१८॥ 


ऐसा बळावल्त अनुमान । केलें पाहिजे समाधान । 
बक्ता म्हणे सावधान । होड आतां ॥१९॥ 


प्रत्यये पाहातां सांकडी । अबघी होते विघडाविघडी । 


अनुमानितां घडीने घडी । काळ जातो. ॥२०॥ 
ल्ोयेकधाटी शास्त्रनिर्णये । येथें बहुधा निश्चये। 
म्हणोनियां येक प्रत्यये । येणार नाही. ॥२१॥ 


आतां शास्त्राची भीड धरावी । तरी सुटेना हे गथागोबी । 
गथागोवी हे उगवावी । तरी शास्त्रभेद दिसे ॥ २२॥ 


शास्त्र रकन प्रत्यये आणिळा । पूर्वपक्ष ब्यागून सिद्धांत पाहिला । 
शाहाणा मूर्ख समजाविला । येका वचनें ॥ २३॥ 





देवांनी माया निर्माण केली म्हणावे, तर देवांची रूपेच 
मायेतून उत्पन्न झाली आहेत. मायेने माया उत्पन्न केली 
म्हणावे तर माया तर एकच आहे. दुसरी नाही. (९२) 

माया पंचमहाभूतांनी केली म्हणावे तर ती पंचमहाभूते 
तर मायेतच समाविष्ट आहेत. बरे, ती निर्गुण ब्रह्माने केली 
म्हणावे तर परब्नह्माच्या ठिकाणी कुठलेही कर्तृत्वच नाही.(१३) 

बरे, माया जर खरी असती तर मग ब्रह्माच्या 
ठिकाणी कर्तृत्व लादता आले असते. पण माया तर 
मिथ्या (आभासरूपच) आहे हे जाणले की कर्तृत्वाचा 
प्रश्‍नच कुठे येतो? (१९४) 

तेव्हा आता ह्या सर्व गोष्टींचा उलगडा व्हावा आणि 
प्रत्यक्ष अनुभवही यावा असे देवांनी (स्वामींनी) कृपाळूपणाने 
काही केले पाहिजे, असे श्रोता म्हणाला. (१५) 

वेद हे मात्रात्मक आहेत. साडेतीन-(अ, उ, म, 
व अर्धमात्रा) मात्रा आणि त्यांचा प्रणवात्मक उच्चार 
यातून वेदांची उत्पत्ती झाली. त्यांचा उच्चार तर देहाशिवाय 
होत नाही. देहही देहांतूनच निर्माण होत असतात.(१६) 

त्या सर्व देहांत नरदेह श्रेष्ठ आहे. त्यातही ब्राह्मणदेह 
अधिक श्रेष्ठ व त्या ब्राह्मण देहधारींनाच वेदाचा 
अधिकार आहे. (१७) 

असो. वेद कोठून आले? देह कशा प्रकारे उत्पन्न 
झाले? देव कसे प्रगटले? (१८) 

असे अनेक तर्क श्रोत्याच्या मनात उत्पन्न झाले. 
याचे समाधान आता केले पाहिजे. म्हणून वक्ता म्हणाला 
की, आता नीट सावध होऊन ऐक. (१९) 

अनुभव घेऊन पाहावे म्हटले को अडचण उत्पन्न 
होते व शास्त्रांशी त्यांचा मेळ जमला नाही की सगळेच 
बिघडून जाते आणि मग निरनिराळे तर्क करता करता 
घडीने घडी आयुष्यातील काळ निघून जातो. (२०) 

जनरूढी आणि शास्त्रांचा निर्णय यांत खूप अंतर 
दिसून येते. त्यांतही एक मत नसते, म्हणून एकच 
अनुभव येत नाही. (२९१) 

आता शास्त्राची भीड धरावी तर ही गुंतागुंत काही 
सुटत नाही. ही गुंतागुंत सोडवायचा प्रयत्न करावा, तर 
शास्त्रवचनांत मतभेद आढळून येतात. (२२) 

शास्त्रवचनही प्रमाण मानावे ब अनुभवही घेऊन 
पाहावा. पूर्वपक्षाचे खंडन करून सिद्धांत जाणून घ्यावा. 
अनुभवाच्या व शास्त्राच्या आधारे एकच वचन असे 
उच्चारावे की, शहाण्या व मूर्ख माणसाचेही त्याने 
समाधान व्हावे. (२३) 


दासबोध 


शास्त्रींच पूर्वपक्ष बोलिल् । पूर्वपक्ष म्हणावें लटक्याल् । 
विचार पाहाता आम्हांला । शब्द नाहीं. ॥२४॥ 


दशक १० 


तथापि बोलों कांहींयेक । शास्त्र रक्ष्न कोतुक। 
श्रोती सादर विवेक । केल पाहिजे ॥ २५॥ 


: समास ३ 


३७५ 


शास्त्रातच अशी पद्धत आहे को पूर्वपक्ष मांडला जातो. 
तो लटिकाच असतो व नंतर तो खोडून काढला जातो. म्हणून 
हा विचार करून आम्ही पूर्वपक्षाचे खंडन केले, तर आम्हांला 
त्यात दोष देऊ नये ( 

तथापि शास्त्राचेही रक्षण करून या विषयाचे कौतुकाने जे 
विवेचन केले जाईल, त्यावर श्रोत्यांनी आदरपूर्वक विचार केला 


पाहिजे, असे वकता म्हणाला. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहेआशंकानाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक १० 


.] 


: समास ३ 


'देहआशंकाशोधन 
॥ श्रीराम ॥ 


उपाधीविण जें आकाश । तेंचि ब्रह्म निराभास। 
तें निराभासीं मूळमायेस । जन्म जाळा ॥१॥ 
तें मूळमायेचें लक्षण । वायोस्वरूषचचे जाण। 
पंचभूते आणि त्रिगुण । वायोआंगीं ॥२॥ 
आकाशापासून वायो जाला । तो वायोदेव बोलिला । 
वायोपासून अग्नी जाला । तो अग्निदेव ॥३॥ 
अग्नीपासून जालें आप । तें नारायेणाचें स्वरूप । 
आपापासून पृथ्वीचे रूप । तें बीजाकारे ॥४॥ 
ते पृथ्वीचे पोटीं पाषाण । बहु देवांचे लक्षण। 
नाना प्रचित प्रमाण । पाषाणदेवीं ॥५॥ 
नाना वृक्ष मृत्तिका । प्रचित रोकडी विश्वलोकां । 
समस्त देवांचा थारायेका । वायोमध्यें ॥६॥ 
देव यक्षिणी कात्यायेणी । चामुंडा जखिणी मानविणी। 
नाना शक्ति नाना स्थानीं । देशपरत्वे ॥७॥ 
पुरुषनामें कित्येक । देवे असती अनेक 
भूतें देवते  नपुषक । नामें बोलिजेती ॥८॥ 
देव देवता देवतें भूतें । पृथ्वीमध्ये असंख्यातें । 
परंतु या समस्तांतें । वायोस्वरूप बोलिजे ॥ ९॥ 
वायोस्वरूप सदा असणें । प्रसंगें नाना देह धरणें । 
गुप्त प्रगट होणें जाणें । समस्तांसी ॥ १०॥ 
वायोस्वरूपें विचरती । वायोमध्यें जगज्ोती। 
जाणतीकळा वासना वृत्ति । नाना भेदें ॥११॥ 


वक्ता सांगू लागला की, शून्यत्वाच्या उपाधीशिवाय जे 
आकाश कीज्याच्या ठिकाणी कुठलाही भास नाही, असे ब्रह्म होय. त्या 
निराभास ब्रह्माच्या ठिकाणी स्फुरणरूप मूळ मायेचा जन्म झाला.(१) 
त्या मूळमायेचे लक्षण म्हणजे चंचलत्व. ती वायुस्वरूप 
असून तिच्यातच पंचमहाभूते आणि त्रिगुण, हे अत्यंत सूक्ष्म रूपात 
असतात. (२) 
आकाशापासून वायू झाला, त्याला बायुदेव असे म्हणतात. 
पुढे वायूपासून अग्री निर्माण झाला, त्याला अग्निदेव म्हणतात.(३) 
अग्नीपासून जलतत्त्व निर्माण झाले. तेच नारायणाचे स्वरूप 
आहे. आपापासून बीजाच्या आकाराने पृथ्वी निर्माण झाली.(४) 
त्या पृथ्वीच्या पोटात अनेक पाषाण असतात. त्यांपैकी 
काहींमध्ये पुष्कळ देवांची लक्षणे आढळून येतात व या 
पाषाणदेवांची अनेकांना प्रचीतीही येते. (५) 
नाना वृक्ष, मातीच्या मूर्ती यांमध्येही जगातील लोकांना 
देवत्वाचा रोकडा अनुभव येतो. समस्त देवांचा आश्रय वायू हाच 
असतो. वृक्ष, पाषाण, मृत्तिकादी सर्वांत वायू हा असतोच.(६) 
देशपरत्वे देव, यक्षिणी, कात्यायनी, चामुंडा, जाखिणी, 
मानविणी वगैरे नाना रूपांत निरनिराळ्या ठिकाणी शक्‍्तिरूपात 
देवता वास करतात. (७) 
पुरुषवाचक असे कित्येक देव आहेत. तर भूते, दैवते ही 
नपुसक लिंगी नावे असणारी ही अनेक दैवते आहेत. (८) 
या पृथ्वीवर असंख्य देव, देवता, दैवते, भूते आदी आहेत. 
पण ही सर्व वायुस्वरूपच आहेत. (९) 
नेहमी ती वायुस्वरूपातच असतात. काही प्रसंगाने ती नाना 
देह धारण करतात. कधी ती गुपत असतात, तर कधी प्रगट होतात. 
हा प्रकार सर्वच देवतांबाबत चालतो. (१०) 
ती सर्ववायुरूपाने संचारकरीत असतात. वायूमध्ये असलेल्या 
चैतन्याची, जगज्योतीचीच, जाणीव, वासना, वृत्ती इत्यादी वेगवेगळी 
नावे आहेत. (११) 


३७६ दशक १० 


आकाशापासून वायो जाल । तो दों प्रकारें विभागला । 
सावधपणें विचार केल्म । पाहिजे श्रोती. ॥१२॥ 
येक वारा सकळ जाणती । येक वायोमधील जगजोती । 
जगज्ञोतीच्या अनंत मूर्ती । देवदेवतांच्या ॥ १३॥ 
वायो बहुत विकारला । परंतु दों प्रकारें विभागला । 
आतां विचार ऐकिल्म । पाहिजे तेजाचा ॥ १४॥ 
वायोपासून तेज जालें । उष्ण सीतळ प्रकाशलें। 
द्विविध रूप ऐकिले । पाहिजे तेजाचे ॥१५॥ 
उष्णापासून जाला भानु । प्रकाशरूप दैदीप्यमानु। 
सर्वभक्षक हुताशनु । आणी विद्युल्यता ॥ १६॥ 
सीतळापासून आप अमृत । चंद्र तार आणी सीत। 
आतां परिसा सावचित्त । होऊन श्रोते ॥१७॥ 
तेज बहुत विकार॒लें । परंतु द्विविधाच बोलिलें। 
आपलहिद्विविधाच निरोपिलें । आप आणी अमृत ॥ १८॥ 
ऐके पृथ्वीचा विचार । पाषाण मृत्तिका निरंतर। 
आणीक दुसरा प्रकार । सुवर्ण परीस नानास्त्रें॥ १९॥ 
बहुर्त्ना बसुंधग । कोण खोटा कोण खरा। 
अवघें कळे विचारा-। रूढ होतां. ॥२०॥ 
मनुष्ये कोठून जालीं । हे मुख्य आशंका राहिली । 
पुढें वृत्ति सावध केलो । पाहिजे श्रोतीं. ॥२१॥ 


: समास ड 





दासबोध 


आकाशापासून वायू झाल तो दोन प्रकारांत विभागल् गेल. 
त्यासंबंधी श्रोत्यांनी सावधपणे विचार करणे आवश्यक आहे.(१२) 
एक ज्यास आपण वारा असे म्हणतो, त्यास तर सर्वच 
जाणतात. दुसऱ्यास प्राणशक्ती किंवा वायूमधील जगज्योती 
असे म्हणतात. अनेक देवदेवतांच्या अनंत मूर्तींच्या मध्ये ही 
जगज्योती म्हणजे प्राणशक्‍्तीच व्यापून असते. (१३) 
याप्रमाणे वायू अनेक प्रकारे विकार पावला, परंतु तो 
मुख्यत: दोन प्रकारांत विभागलेला आहे. आता तेजाचा विचार 
ऐकून घेतला पाहिजे. (१४) 
वायूपासून तेज झाले. तेही उष्ण आणि शीतला दोन प्रकाराने 
प्रकाशते. त्या तेजाच्या द्विविध रूपाचे वर्णन ऐकले पाहिजे.(१५) 
उष्ण तेजापासून अत्यंत देदीप्यमान प्रकाशरूप सूर्य आणि 
सर्वभक्षक अग्नी आणि वीज निर्माण झाली. (१६) 
शीतल भागापासून जल, अमृत, चंद्र, तार आणि थंडपणा 
निर्माण झाल. श्रोत्यांनी आता सावधचित्त होऊन सर्व ऐकावे.( १७) 
तेजाचाही खूप विस्तार झाला, पण तेही दोन प्रकारांतच 
विभागले आहे. त्याप्रमाणेच आप हेही दोनच प्रकारात विभागले 
गेले आहे. एक आप व दुसरे अमृत होय. (१८) 
आता पृथ्वीचा विचार ऐका. एक प्रकार म्हणजे पाषाण 
मृत्तिका. यात तर फरक नाही. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे सुवर्ण, 
परीस व नानारत्रे हा होय. (१९) 
*बहुरत्ना वसुंधरा' असे म्हणतात, पण कोण खरा, कोण 
खो हे विचारारूढ झाल्यावरच कळून येते. (२०) 
मनुष्ये कुठून आली ही मूळ शंका अजून तशीच राहिली 
आहे. म्हणून त्याचे उत्तर ऐकण्यासाठी श्रोत्यांनी वृत्ती सावध 
केली पाहिजे. (२१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहेआशंकाशोधननाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक १९० 


() (3 


: समास ४ 


'बीजलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां पाहों जातां उत्पत्ती । मनुष्यांपासून मनुष्यें होती । 
पशुपासून पशु निपजती । प्रत्यक्ष आतां ॥१॥ 


खेचरे आणी भूचरें। वनचरे आणी जळचरें। 
नाना प्रकारीचीं शरीरें । शेरीरांपासून होती ॥२॥ 


प्रत्यक्षास आणी प्रमाण । निश्चयास आणि अनुमान । 
मार्ग देखोन आडरान । घेऊंच नये ॥३॥ 





वक्ता म्हणतो की, आता उत्पत्तीसंबंधी पाहू गेले 
तर असे दिसून येते कौ, मनुष्यापासून मनुष्याची उत्पत्ती 
होते, पशूपासून पशूंची उत्पत्ती होते, हे आपण प्रत्यक्ष 
पाहातोच. (१) 

आकाशगामी, पृथ्वीवर विचरण करणारे, वनात 
आणि जळात राहाणारे प्राणी यांची नाना प्रकारची शरीरे 
शरीरापासूनच उत्पन्न होतात. (२) 

जी गोष्ट प्रत्यक्ष दिसून येते, तिला प्रमाण देण्याची 
आवश्यकता नसते व जी गोष्ट निश्चित असते तिच्यासंबंधी 
अनुमान करण्याची जरूर नसते. सरळ असलेला स्स्ता 
सोडून उगीच आडरानात शिरू नये. (३) 


दासबोध 


विपरीतापासून विपरीतें होती । परी शरीरेंच बोलिजेती । 
शरीरावांचून उत्पत्ती । होणार नाही. ॥४॥ 


तरी हे उत्पत्ति कैसी जाली । कासयाची कोणें केली। 
जेणें केली त्याची निर्मिली । काया कोणें ॥५॥ 


ऐसें पाहातां उदंड लांबले । परी मुळीं शेरीर कैसें जालें। 
कासयाचें उभारिलें। कोणे कैसे ॥६॥ 


ऐसी हे मागील आशंका । राहात गेली ते ऐका। 
कदापी जाजु घेऊं नका । प्रत्ययो आलियानें ॥ ७॥ 


दशक १० 


प्रत्ययोचि आहे प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
पिंडें प्रचितशब्दें जाण । विश्वासासी ॥८॥ 


ब्रह्मी मूळमाया जाली । तेचि अष्टधा प्रकृति बोलिली । 
भूती त्रिगुणी कालवली । मूळमाया ॥९॥ 


ते मूळमाया वायोस्वरूप । वायोमध्यें जाणीवेचें रुप। 
तेचि इच्छा परी आरोप । ब्रह्मी न घडे ॥१०॥ 


तथापि ब्रह्मी कल्पिला । तरी तो शब्द वायां गेला । 
आत्मा निर्गुण संचल्म । शब्दातीत ॥९१॥ 


आत्मा निर्गुण वस्तु ब्रह्म । नाममात्र तितुका भ्रम। 
कल्पून ल्ाविल्ञ संभ्रम । तरी तो लागणारनाही ॥ १२॥ 


तथापि आग्रहें ल्गविल्ञ । जरी धोंडा मारिशर आकाशाला । 
आकाशावरी कुंथिला। तरी तें तुटेना ॥ १३॥ 


तैसें ब्रह्म निर्विकार । निर्विकारीं लाविती विकार। 
बिकार नासे निर्विकार । जैसे तैसे. ॥१४॥ 


आतां ऐका प्रत्ययो । जाणोनि धरावा निश्चयो! 
तरीच पाविजे जयो । अनुभवाचा  ॥ १५॥ 


मायात्रह्मी जो समीर । त्यांत जाणता तो ईश्वर 
ईश्वर आणि 


तोचि ईश्वर गुणासी आल्म । त्याचा त्रिगुणभेद जाल । 
ब्रह्मा विष्णु महेश उपजल् । तये ठाई 


: समास ४ 





सर्वेश्वर । तयासीच बोलिजे ॥ १६॥ | 





॥१७॥ | 


३७७ 


संकरित प्रजेपासून (उदा. खेचर इत्यादी) संकरित 
प्रजाच उत्पन्न होते, पण तीही शरीरापासूनच होते. शरीरावाचून 
उत्पत्ती होऊच शकत नाही. (४) 
तरी ही उत्पत्ती कशी झाली, कोणी व का केली, 
ज्याने केली त्याचा देह कोणी निर्माण केला? अ (५) 
अशा रीतीने विचार करू लागले तर खूपच लांबड 
लागेल. प्रथम हे शरीर मुळात झाले तरी कसे ? ते कशाचे 
केले आहे? कोणी व कसे केले आहे? (६) 
अशी ही मागे विचारलेली शंका अजून तशीच राहिली 
आहे म्हणून त्याचे उत्तर आता ऐका. पण प्रत्यय आल्यावर 
मात्र कधीही दुराग्रह धरू नका. (७) 
प्रत्ययच प्रमाण मानला पाहिजे. पण मूर्खाला तो 
अप्रमाण वाटतो. पण या देहात जीवाला अनुभवामुळेच 
विश्वास निर्माण होतो. (८) 
ब्रह्माच्या ठिकाणी मूळमाया उत्पन्न झाली. तिलाच 
अष्टधा प्रकती असे म्हणतात. पंचमहाभूते व त्रिगुण हे 
तिच्या ठिकाणी सूक्ष्म अंशाने मिसळलेले असतात.(९) 
ती मूळ माया वायुस्वरूप असते. वायूमध्येच जाणीव 
असते. जाणीव म्हणजेच इच्छा होय. पण तिचा आरोप 
परब्रह्मावर करता येत नाही. (१०) 
तरी पण जर इच्छेचा आरोप परब्रह्माच्या ठिकाणी 
कल्यपिला, तर ते म्हणणे व्यर्थ ठरते. कारण आत्मा हा निर्गुण, 
सर्वत्र कोंदाटलेला असूनही शब्दातीत आहे. (११) 
आत्मा म्हणजेच निर्गुण ब्रह्म वस्तू होय. जितकी 
नामे आहेत तो सर्व भ्रम आहे. कल्पनेने त्याच्यावर भ्रमाने 
नामरूपाचे अवडंबर लादण्याचा प्रयत्न केला, तरी तो सफल 
होणार नाही (१२) 
तरीही आग्रहाने तसा प्रयन केला तर, आकाशाला 
दगड मारला किंवा त्याच्यावर कुणी थुंकले तरी आकाशापर्यंत 
कुठलीही वस्तू, पदार्थ पोहोचूच शकत नाही. (१३) 
त्याप्रमाणेच ब्रह्म निर्विकार असल्याने त्याच्यावर 
विकाराचा आरोप केला असता, विकार नाश पावतात, 
निर्विकार ब्रह्म जसेच्या तसेच असते. (१४) 
आता प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो, तो नीट जाणून त्याप्रमाणे 
मनात दुढ निश्चय करावा. म्हणजे तुम्हांलाही स्वत:ला तसा 
अनुभव येईल. (१५) 
ब्रह्माच्या ठिकाणी वायुस्वरूप जी मूळमाया झाली, 
तिच्या ठिकाणची जी जाणीवकळा तोच ईश्वर होय. त्यालाच 
ईश्वर, सर्वेश्वर असे म्हणतात. (१६) 
त्याच ईश्वयपासून म्हणजे जाणिवेपासून गुणमाया झाली. 
त्यातून रज, सत्त्व, व तम असे त्रिगुण वेगवेगळे झाले. 
त्यातूनच ब्रह्मा, विष्णू व महेश उत्पन्न झाले. (१७) 


३७८ 


दशक १० : समास ४ 


दासबोध 





सत्व रज आणि तम हे त्रिगुण उत्तमोत्तम । 
यांच्या स्वरूपाचाअनुक्रम । मागां निरोपिला ॥ १८॥ 


जाणता विष्णू भगवान । जाणतानेणता चतुरानन । 
नेणता महेश पंचानन । अत्यंत भोळा ॥१९॥ 


त्रिगुण त्रिगुणी कालवले । कैसे होती वेगळाले। 
परी विशेष न्यून भासले । ते बोलावे लागती ॥ २०॥ 


बायोमध्यें विष्णु होता । तो वायोस्वरूपचि तत्वतां । 
पुढें जाला देदृधर्ता । चतुर्भुजु ॥२१॥ 


तैसाच ब्रह्म आणि महेश । देहे धरिती सावकास । 
गुप्त प्रगट होतां तयांस । वेळ नाहीं. ॥२२॥ 


आतां रोकडी प्रचिती । मनुष्ये गुप्त प्रगटती। 
मां त्या देवांच्याच मूर्ती । सामर्थ्यवंत  ॥ २३॥ 


देव देवता भूतें देवतें । चढतें सामर्थ्य आहे तेथें । 
येणेंचि न्यायें राक्षसांतें । सामर्थ्यकळा  ॥ २४॥ 


झोटिंगवायोस्वरूपअसती । सवेंच खुळखुळां चालती । 
खोबरी खारिका टाकून देती । अकस्मात ॥२५॥ 


अबघेंचि न्याल अभावें । तरी हें बहुतेकांस ठावें। 
आपुलाल्या  अनुभवें । विश्वलेक जाणती ॥ २६॥ 


मनुष्ये धरिती शरीर्वेष । नाना  परकायाप्रवेश । 
मां तो परमात्मा जगदीश । केसा न धरी ॥ २७॥ 


म्हणोनि बायोस्वरूपें देह धरिले । ब्रह्मा विष्णु महेश जाले। 
पुढें तेचि विस्तारले । पुत्रपौत्रीं ॥२८॥ 


अंतरींच स्त्रिया कल्पिल्या । तों त्या कल्पितांच निर्माण जाल्या । 
परी तयापासून प्रजा निर्मिल्या । नाहींत कदा 


इछून 


येणें प्रकारें बर्तले । हरिहणदिक 





॥२९॥. 


पुत्र कल्पिले । ते ते प्रसंगीं निर्माण जाले। 


सत्त्व, रज, आणि तम हे उत्तमोत्तम त्रिगुण असून 
त्यांच्या स्वरूपाचा अनुक्रम पूर्वी वर्णन केला आहे.(१८) 
(सत्वगुणमय) जाणता तो विष्णू भगवान होय. 
(रजोगुणमय) म्हणजेच जाणीवनेणीवयुक्‍त तो चतुरानन 
ब्रह्मदेव होय आणि (तमोगुणमय) नेणीवयुक्‍त अत्यंत 
भोळा पंचमुख महेश जाणावा. (१९) 
त्रिगुण खरे तर एकमेकांत मिसळलेलेच आहेत. 
त्यांना वेगळे कसे करणार? पण ते जसे कमी-अधिक 
भासतील, त्याप्रमाणे त्यांचे वर्णन करावे लागते.(२०) 
मूळ मायेत सत्त्वगुणरूपाने विष्णू वायुरूपच निराकार 
होता, तोच पुढे चतुर्भुज देह धारण करणारा झाला. (२१) 
त्याचप्रमाणे रजोगुणापासून ब्रह्मदेव आणि तमोगुणापासून 
महेश यथावकाश देहधारी झाले. त्यांना गुप्त, प्रगट 
होण्यास मुळीच वेळ लागत नाही. (२२) 
आता रोकडा अनुभव पाहा. मनुष्य सुद्धा जर गुप्त 
होतात, प्रगट होतात हे आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवास 
येते, तर मग या सर्व अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न देवतांच्याच 
मूर्ती. मग त्यांना हे अशक्य कसे असेल? (२३) 
देव, देवता, भूते, दैवते यांच्या ठिकाणी उत्तरोत्तर 
अधिक सामर्थ्य असते. त्याचप्रमाणे राक्षसांच्या अंगीही 
त्याच प्रकारचे सामर्थ्य आढळून येते. (२४) 
झोटिंग वायुस्वरूपच असतात. ते दिसत नाहीत, 
'पण माणसाबरोबर चालू लागले की खुळखुळ आवाज 
मात्र ऐकू येतो. व ते अचानक खारीक-खोबरे वगैरे 
वस्तूही टाकून देतात. (२५) 
आता हे सर्वच खोटे मानाल, त्यावर श्रद्धा जर न 
ठेवाल तर या गोष्टी घडतात हे अनेक जणांना माहीत 
आहे. जगातील लोक आपापल्या अनुभवावरूनच या 
गोष्टी जाणतात. (२६) 
मनुष्यसुद्धा वेगवेगळी शरीरे व वेष धारण करू 
शकतात, परकायाप्रवेश करू शकतात. मग तो परमात्मा 
जगदीश अशा गोष्टी का बरे करू शकणार नाही (२७) 
म्हणून वायुस्वरूप जाणिवेने जे देह धरले तेच 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश झाले व पुढे मुले, नातवंडे यांच्या 
रूपाने तेच विस्तार पावले. (२८) 
त्यांनी अंतरांतच स्त्रियांची कल्पना केली आणि 
कल्पना करताच त्या निर्माण झाल्या. पण त्यांच्यापासून 
त्यांनी कधीही प्रजा निर्माण केली नाही. (२९) 
हरिहरादिकांनी पुत्रांची कल्पना केली आणि त्या त्या 


॥ ३०॥ _ प्रसंगी ते निर्माण झाले. याप्रकारे हे त्रिदेव वागले. (३०) 


दासबोध दशक १० 


पुढें ब्रह्मयानें सृष्टी कल्पिली । इछेसरिसी सृष्टी जाली । 
जीवसृष्टि निर्माण केली । ब्रह्मदेवें ॥३१॥ 


नाना प्रकारीचे प्राणी कल्पिले । इछेसरिसे निर्माण जाले। 
अबघे जोडेचि उदेले । अंडजजारजादिक ॥ ३२॥ 


येक जळस्वेदापासून जाले । ते प्राणी स्वेदज बोलिले । 
येक वायोकरितां जाले । अकस्मात उद्विज ॥३३॥ 


मनुष्यांची  गौडविद्या । राक्षसांची वोडंबरीविद्या । 
ब्रह्मयाची  सृष्टिविद्या । येणे प्रकारे ॥ ३४॥ 
कांहींयेक मनुष्यांची । त्याहून विशेष राक्षेसांची । 


त्याहून विशेष ब्रह्मयाची । सृष्टिविद्या ॥ ३५॥ 


जाणते नेणते प्राणी निर्मिळे । वेद वदोन मार्ग लाबिले। 
ब्रह्मयानें निर्माण केले । येणें प्रकारे ॥३६॥ 


मग शरीरांपासून शरीरें । सृष्टि वाढली विकारें। 
सकळ शरीरे येणें प्रकारें । निर्माण जालीं ॥ ३७॥ 


येथें आशंका फिटली । सकळ सृष्टी विस्तारली । 
विचार पाहातां प्रत्यया आल । येथान्बयें ॥३८॥ 


ऐसी सृष्टि निर्माण केली । पुढें विष्णूने कैसी प्रतिपाळिली । 
हेहि विवंचना पाहिली । पाहिजे श्रोतीं. ॥३९॥ 


सकळ प्राणी निर्माणजाले। ते मूळरूपें जाणोन पाळिले। 
शरीरें दैत्य निर्दाळिले। नाना प्रकारींचे ॥४०॥ 


नाना 
धर्म 


अवतार धरणें । दुष्टांचा संव्हार करणें । 
स्थापायाकारणें । विष्णूस जन्म ॥४९॥ 


म्हणोन धर्मस्थापनेचे नर। तेहि विष्णूचे अवतार। 
अभक्त दुर्जजञ रजनीचर । सहजचि जाले ॥४२॥ 


: समास ४ 





३७९ 


पुढे ब्रह्मदेवाने प्रथम सृष्टीची कल्पना केली. त्या 
इच्छेसरशी सृष्टी निर्माण झाली. नंतर ब्रह्मदेवानेच जीवसृष्टी 
निर्माण केली. (३१) 


नाना प्रकारच्या प्राण्यांची त्यांनी कल्पना केली 
आणि त्यांच्या इच्छेसरसे ते निर्माण झाले. नंतर त्यांनी 
सर्व अंडज, जारज इत्यादी नर-मादी जोडेच निर्माण 
केले. (३२) 

घामाच्या जलापासून झाले, त्यांना स्वेदज म्हणतात. 
दुसरे वायूतून अचानक निर्माण झाले त्यांना उद्धिज म्हणजे 
वृक्षादी, जे जमीन फोडून उगवणारे म्हणतात. (३३) 


मनुष्याची गौडविद्या, राक्षसांची बोडंबरीविद्या तशीच, 
ब्रह्मदेवाची विद्या आहे, तिला सृष्टिविद्या म्हणतात. (२४) 
मनुष्यांची गौडविद्या काही थोड्या वस्तू निर्माण 
करते, त्याहून राक्षसांची वोडंबरी विद्या बऱ्याच अधिक 
वस्तू निर्माण करते. पण ब्रह्मदेवाची सृष्टिविद्या त्याहूनही 
अधिक म्हणजे संपूर्ण सृष्टी निर्माण करते. (३५) 
ब्रह्मदेवाने जाणते व नेणते प्राणी निर्माण केले. 
नंतर वेद निर्माण करून त्यांना मार्गदर्शनही केले. 
याप्रकारे हे सर्व ब्रह्मदेवाने निर्मिले. (३६) 


यानंतर पुढे शरीरापासून शरीरे निर्माण झाली आणि 
सृष्टीचा प्रचंड विस्तार झाला. याप्रमाणे सर्व शरीरे निर्माण 
झाली. (२७) 
येथे आता शंका नाहीशी झाली. सकळ सृष्टी 
याप्रमाणे विस्तार पावली. याचा प्रत्यक्ष अनुभवही 
यथानुक्रमे आपल्याला येतो. (३८) 


अशा या सृष्टीचा प्रतिपाळ विष्णूने कसा केला, 
हेही श्रोत्यांनी विचारपूर्वक जाणून घेतले पाहिजे.(३९) 


सर्व प्राणी निर्माण झाले. त्यांचा जाणीव या मूळ 
रूपाने प्रतिपाळ केला (म्हणजे प्रत्येक प्राणी जाणिवेनेच 
स्वसंरक्षण करीत असतो) आणि स्थूल शरीरे घेऊन 
दैत्यांचा संहार विष्णूंनी केला. (४०) 

दुष्टांचा संहार करण्यासाठी आणि धर्माची स्थापना 
करण्यासाठी विष्णूला नाना अवताररूपाने जन्म घ्यावा 
लागतो. (४१) 

म्हणून धर्माची स्थापना करणारे सजनही विष्णूचे 
अवतारच जाणावेत. साहजिकच अभक्त दुर्जन हे राक्षस 
जाणावे. (४२) 


३८० दशक १० 
आतां प्राणी जे जन्मले । ते नेणोन संव्हारले। 
मूळरुपें संव्हारिळे । येणें प्रकारें ॥ ४३॥ 


शरीरें रुद्र खवळेल । तें जीवसृष्टि संव्हारेल। 
अवघें ब्रह्मांडचि जळेल । संव्हारकाळी  ॥ ४४॥ 


एवं उत्पत्ती स्थिती संव्हार । याचा ऐसा आहे विचार। 


: समास ५ 


दासबोध 


आता जे जे प्राणी जन्माला येतात त्यांचा नेणीव 
या मूळरूपाने संहार केला जातो. नेणीव म्हणजे अज्ञानानेच 
प्राण्यांचा संहार होत असतो. (४३) 
ज्या वेळी प्रलयकाळ येईल, त्या वेळी महेश 
स्थूलरूपाने खवळेल आणि सर्व जीवसृष्टीचा संहार 
होऊन अवघे ब्रह्मांडच जळून भस्मसात होईल. (४४) 
याप्रमाणे उत्पत्ती, स्थिती, संहार याप्रकारे होत असतो. 


श्रोतीँ होऊन तत्पर । अवधान द्यावें ॥ ४५॥ । तरी आता श्रोत्यांनी तत्पर होऊन अवधान द्यावे. (४५) 
कल्पांती सं पुढें सांगिजेल कल्यांताच्या वेळी संहार कसा घडेल हे पुढे 
> संव्हार घडेल । तोचि पुढे । सांगितले जाईल. 'एकूण पाच प्रलय आहेत. ते जो जाणून 
पंचप्रळय  बोळखेल। तोचि ज्ञानी ॥ ४६॥ घेईल, तोच खरा ज्ञानी होय. (४६) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'बीजलक्षणनाम' समास चौथा समाप्त. 
[1] ८-3 
दशक १० : समास ५ 
'पंचप्रळयनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका प्रळयाचें लक्षण । पिंडीं दोनी प्रळये जाण। 
येक निद्रा येक मरण । देहांतकाळ ॥१॥ 


देहधार्क तिनी मूर्ती । निद्रा जेव्हां संपादिती। 
तो निद्राप्रळय श्रोतीं । ब्रह्मांडींचा जाणावा ॥ २॥ 


तिनी मूर्तीस होईल अंत । ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत । 
तेव्हां जाणावा नेमस्त । ब्रह्मप्रळये जाला ॥३॥ 


दोनी पिंडीं दोनी ब्रह्मांडी । च्यारी प्रळय नवखंर्डी। 
पांचवा प्रळय उदंडी । जाणिजे विवेकाचा ॥ ४॥ 


येथान्बयें । 
॥५॥ 


ऐसे हे पांचहि प्रळये । सांगितले 
आतां हे अनुभवास ये। ऐसें करूं 


निद्रा जेव्हा संचरे। तेव्हां जागृतीव्यापार सरे। 
सुषुपति अथवा स्वप्न भरे । अकस्मात आंगीं ॥६॥ 


या नांव निद्राप्रळये । जागृतीचा होये क्षये। 
आतां ऐका देहांतसमये । म्हणिजे मृत्यप्रळये ॥ ७॥ 


श्री समर्थ म्हणतात की, आता प्रलयाचे लक्षण 
जाणून घ्या. पिंडाच्या ठिकाणी दोन प्रलय होतात. 
एक निद्रा आणि दुसरा देहांतकाळ म्हणजेच देहाचे 
मरण होय. (१) 
देहधारी त्रिदेव म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू व महेश ज्या 
वेळी निद्रा घेतात, तो ब्रह्मांडातील निद्राप्रलय जाणावा.(२) 
ज्या वेळी या तिन्ही देवांचा अंत होतो, तेव्हा 
ब्रह्मांडाचा कल्पांत ओढवतो, त्यावेळी तो खरोखर 
ब्रह्मप्रलय झाला असे जाणावे (३). 
या नऊ खंडांच्या सृष्टीत पिंडाच्या ठिकाणी दोन व 
ब्रह्मांडाच्या ठिकाणी दोन असे चार प्रलय होतात. पाचवा 
सर्वांत महत्त्वाचा व उत्तम प्रलय म्हणजे विवेकाने होणारा 
प्रलय होय. (४) 
याप्रमाणे हे पाच प्रलय यथानुक्रमे सांगितले 
आहेत. आता ते अनुभवास येतील अशा रीतीने त्यांचे 
वर्णन करू या. (५) 
ज्या वेळी झोप येते, त्या वेळी जागृतीत होणारे 
सर्व व्यापार थांबतात व अकस्मात गाढ झोप लागते 
अथवा स्वप्न पडते. (६) 
याप्रकारे जागृतीचा क्षय होतो त्यास निद्राप्रलय 
म्हणतात. आता देहांताच्या वेळी जो प्रलय होतो, त्या 
मृत्युप्रलयासंबंधी ऐका. (७) 


'दासबोध 


देही. रोग 
तेणे पंचप्राण 


दशक १० 


बळावती । अथवा कठीण प्रसंग पडती । 
जाती । व्यापार सांडुनी ॥८॥ 


तिकडे गेल् मनपवनु । इकडे राहिल नुस्ती तनु। 
दुसरा प्रळये अनुमानु । असेचिना ॥९॥ 


तिसरा ब्रह्मा निजेल्म । तों हा मृत्यलोक गोळा जाला। 
अवघा व्यापार खुंटल्म । प्राणीमात्रांचा ॥ १०॥ 


तेव्हां प्राणीयांचे सूक्ष्मांश । वायोचक्रीं करिती वास । 
कित्येक काळ जातां ब्रह्मयास । जागृती घडे ॥ ११॥ 


पुन्हा मागुती सृष्टि रची । विसंचिले जीव मागुतें संची। 
सीमा होतां आयुष्याची । ब्रह्मप्रळय मांडे ॥१२॥ 


शत वरुषें मेघ जाती । तेणें प्राणी मृत्य पावती । 
असंभाव्य तर्के क्लिती । मर्यादेवेगळी ॥ १३॥ 


सूर्य तपे  बाराकळी । तेणें पृथ्वीची होय होळी । 
अग्नि पावतां पाताळीं । शेष विष बमी ॥ १४॥ 


आकाशीं सूर्याच्या ज्वाळा । पाताळीं शेष विष वमी गरळा। 
दोहिकडून जळतां भूगोळा । उठे कैंची  ॥१५॥ 


सूर्यास खडतरता चढे । हलकालेळ 
कोंसळती भेरुचे कडे । घडघडायमान 


अमरावती  सत्यल्रेक । वैकुंठ  केळासादिक। 
याहिवेगळे नाना लोक । भस्मोन जाती ॥ १७॥ 


मेरू अवघाचि घसरे। तेथील महिमाच वोसरे। 
देवसमुदाव बाबरे । वायोचक्रीं ॥१८॥ 


भस्म जाल्यां धरत्री । प्रजन्य पडें शुंडाधारी । 
मही विरे जळांतरी । निमिष्यमात्रे ॥ १९॥ 


पुढें नुस्ते उेळ जळ । तयास शोषीळ अनळ। 
पुढें येकवटती ज्वाळ। मर्यादेवेगळे  ॥२०॥ 


समुद्रींचा  बडबानळ । शिवनेत्रींचा नेत्रानळ। 
सप्तकंचुकींचा आवर्णानळ । सूर्य आणि विद्युल्यता ॥ २१॥ 


ऐसे ज्वाळ येकबटती । तेणें देव देह सोडिती। 
पृर्वरूपें मिळोन जाती । प्रभंजनीं ॥२२॥ 


चहुंकडे। 
॥ १६॥ 


ः समास ५ 








३८९ 


देहामध्ये रोग बळावतात किंवा काही कठीण 
प्रसंग ओढवतात आणि पंचप्राण आपले काम सोडून देह 
सोडून निघून जातात र 
वासनायुक्‍त प्राण निघून गेले. इकडे नुसता देह 
निष्प्राण पडून राहतो. यालाच दुसरा प्रलय म्हणजे 
मृत्युप्रलटय म्हणतात. तो अनुभवास येत असल्याने तेथे 
तर्काला जागाच नसते. (९) 
तिसरा प्रलय ब्रह्मांडीचा निद्रा प्रलय होय. हा ज्या 
वेळी ब्रह्मदेव झोपी जातो, त्या वेळी सर्व प्राणिमात्रांचा 
व्यापार खुंटतो व मृत्युलोक नाश पावतो. (९१०) 
त्या वेळी प्राणिमात्रांचे सूक्ष्मांश वायुचक्रांत वास करतात. 
असा बराच काळ गेल्यावर ब्रह्मदेवाची रात्र सरून त्याला 
जागृती येते व तो परत पूर्वीप्रमाणेच सृष्टोरचना करतो आणि 
ज्यांचे सूक्ष्मांश वायुचक्रांत लीन झालेले असतात, त्या जीवांची 
पुन्हा उत्पत्ती करतो. ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याचा अवधी जेव्हा 
संपतो, त्या वेळी ब्रह्मप्रलयास सुरुवात होते. (११-१२) 
शंभर वर्षे पाऊस पडत नाही. त्यामुळे प्राणी मरून 
जातात. कल्पना येणार नाही अशा प्रकारे पृथ्वीला भेगा 
पडू लागतात. (१३) 
सूर्य बार कळांनी ताप देऊ लागतो. (बाराही महिन्यांतील 
बारा आदित्यांचा ताप एकवयवा त्याप्रमाणे.) असह्य उष्णता 
उत्पन्न होऊन पृथ्वी जळून खाक होते. अग्री पाताळापर्यंत 
पोहोचल्याने शेषनाग विष ओकू लागतो. (१४) 
आकाशातून सूर्याच्या ज्वाळा व पाताळातून शेषाने 
ओकलेले विष याप्रकारे दोन्हीकडून जळू लागल्यावर 
पृथ्वी शिल्लक तरी कशी राहील? (१५) 
सूर्य अधिकच उग्रतेने तापू लागल्याने चहूकडे 
हलकल्लोळ माजतो, कडकडाट करून मेरुपर्वताचे कडे 
धडाधड कोसळू लागतात. (१६) 
अमरावती, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलास यांशिवायही 
अनेक लोक सर्व जळून खाक होतात. (१७) 
मेरू पर्वतच नष्ट होतो. त्याचा सर्व महिमा नाहीसा होतो 
आणि देवसमुदायही वायुचक्रांत सूक्ष्मांशाने वावरतो.(१८) 
पृथ्वी भस्म झाल्यानंतर हत्तीच्या सोंडेसारख्या 
प्रचंड धारांनी पाऊस कोसळू लागतो. त्या जलात पृथ्वी 
निमिषात विरून जाते. (१९) 
पुढे सर्वत्र नुसते पाणीच पाणी उसते. नंतर ते सर्व 
जल अग्री शोषून टाकतो आणि अमर्याद ज्वाला एकत्र 
होऊन उफाळू लागतात. (२०) 
समुद्रातील वडवानल, शिवाच्या नेत्रांतील नेत्राग्नी, 
पृथ्वीच्या सप्त आवरणांतील आवर्णानल, सूर्य आणि 
विद्युल्लता, याप्रमाणें हे सर्व एकत्रित होऊन ज्वाला 
उफाळू लागल्या की देवही देहत्याग करतात आणि 
पूर्वरूपाने वायूमध्ये मिळून जातात. (२१-२२) 


३८२ 


दशक १० : समास ६ 


दासबोध 





तो वारा झडपी वैश्वानरा । वन्ही विझेल येकसरा। 
वायो धांवे सैरावैरा । परत्रह्मी ॥२३॥ 


धूप्र वितुळे आकाशीं । तैसें होईल समीरासी। 
बहुतांमध्यें थोडियासी । नाश बोलिला ॥ २४॥ 


वायो वितुळतांच जाण । सूक्ष्म भूतें आणी त्रिगुण । 
ईश्वर सांडी अधिष्ठान । निर्विकल्पी . ॥ २५॥ 


तेथें जाणीव राहिली । आणी जगजोती निमाली । 
शुद्ध सारांश उस्ली । स्वरूपस्थिती ॥ २६॥ 


जितुकींकांहीं नामाभिधानें । तये प्रकृतीचेनि गुणें । 
प्रकृती नस्ता बोलणें । कैसें बोलावें. ॥२७॥ 


प्रकृती अस्ता विवेक कीजे । त्यास विवेकप्रळये बोलिजे । 
पांचहि प्रळय वोजें । तुज निरोपिळे ॥२८॥ 





त्या वाऱ्याने वैश्वानर म्हणजे अग्री एकाएकी विझून 
जातो आणि वायू ब्रह्मांडात सैरावैर धावत सुटतो.(२३) 

पण धूर आकाशात ज्याप्रमाणे नाहीसा होतो, 
तशीच वायूची स्थिती होते व तो परब्रह्मी नाहीसा होतो. 
बरोबरच आहे, बऱ्याच असलेल्या वस्तूपुढे थोड्याचा 
नाश होतो, असे म्हणतात. (२४) 

वायू वितळून गेला की सूक्ष्म पंचमहाभूते आणि 
त्रिगुण मिळून अष्टधाप्रकती आणि जाणीवरूप ईश्वर ही 
निर्विकल्प स्वरूपात लीन होतात. (२५) 

तेथे फक्त शुद्ध जाणीव तेवढी राहते, पण 
जगजळ्योती नाहीशी होते. शुद्ध सारांश स्वरूपस्थिती 
तेवढी उरते. (२६) 

जितकी काही नामे व रूपे आहेत ती प्रकृतीच्या 
योगेच असतात. प्रकृती उरली नाही की बोलण्यासारखे 
काही उस्तच नाही. (२७) 

म्हणून प्रलयाची वाट न पाहता, प्रकृती म्हणजे 
दृश्य सृष्टी असतानाच विवेकाने स्वरूपस्थितीचा अनुभव 
घ्यावा. यालाच विवेक- प्रलय असे म्हणतात. याप्रमाणे 
पाचही प्रकारचे प्रलय तुला उत्तम प्रकारे वर्णन करून 
सांगितले आहेत. (२८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पंचप्रळयनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


दशक १० 


[) (3 


: समास ६ 


भ्रमनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


उत्पत्ती स्थिति संव्हार । याचा निरोपिल्म वेव्हार। 
परमात्मा निर्गुण निराकार । जैसा तैसा ॥१॥ 


होतें वर्तते आणी जातें । याचा समंध नाहीं तेथें । 
आद्य मध्य अवसाने तें । संचलेचि आहे ॥२॥ 


परब्रह्म असतच असे । मध्येंचि हा भ्रम भासे। 
भासे परंतु अवघा नासे । काळांतरीं ॥३॥ 


उत्पत्तीस्थितीसंव्हाराता  । मध्येंहि अखंड होत जात। 
पुढे सेवटीं कल्पांत । सकळांस आहे ॥४॥ 


यामधें ज्यास विवेक आहे । तो आधींच जाणताहे। 
सारासार विचारें पाहें । म्हणोनियां ॥५॥ 





पूर्वी विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती व संहार यांच्यासंबंधी 
निरूपण केले होते. या सर्व घटना घडत असता निर्गुण 
निराकार परमात्मा जसाच्या तसाच असतो. (१) 
विश्व उत्पन्न होते ते दोर्घकाळ असते व कल्पांती प्रलय 
झाल्यावर नाहीसे होते. पण निर्गुण निराकार परमात्म्याशी त्याचा 
काहीही संबंध नसतो. तो विश्वाच्या आधी, मध्ये व अंती सर्वत्र 
जसाच्या तसाच घनदाट कोंदाटलेला असतो. (२) 
परब्रह्म सर्वकाळ असतेच असते. त्यावर मध्येच हा 
विश्‍वाचा भ्रम भासू लागतो. तो काही काळ भासतो व 
कालांतराने नाशही पावतो. (३) 
विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती, संहार हे परब्रह्माच्या ठिकाणी 
सतत होत जात आहेत असे निरंतर दिसून येत असते हे खरे, 
'पण कल्पांती पंचमहाभूते, त्रिगुण यांसह सर्वांचा नाश 
ठरलेलाच असतो. (४) 
जो विवेकी असतो, तो सारासारविचार करत असल्याने 
या सर्व गोष्टी तो आधीच जाणत असतो. (५) 


दासबोध दशक ९० 


बहुत भ्रमिष्ट मिळाले । त्यांत उमजल्याचें काय चाले। 
सृष्टीमधें उमजले। ऐसे थोडे ॥६॥ 


त्या उमजल्यांचे लक्षण । कांही करूनिरूपण। 
भ्रमाहून विलक्षण । माहापुरुष ॥७॥ 


भ्रम हा नसेल जयासी । मनीं बोळखावें तयासी । 
ऐक आतां भ्रमासी । निरोपिजेल ॥८॥ 


येक परब्रह्म संचलें। कदापी नाहीं विकारलें। 
त्यावेगळें भासलें। ते भ्रमरूप ॥९॥ 


जयासी बोलिल्म कल्पांत । त्रिगुण आणि पंचभूत। 


हे. अवघेचि समस्त । भ्रमरूप ॥१०॥ 
मी तूं हा भ्रम । उपासनाहि भ्रम। 
ईश्वरभाव हाहि भ्रम । निश्चयेंसी ॥११॥ 


श्लोक 
भ्रमेणाहं भ्रमेण त्व॑ भ्रमेणोपासका जना: । 
भ्रमेणेश्वरभावत्व॑  भ्रममूलमिदं जगतू॥ 


याकारणें सृष्टि भासत । परंतु भ्रमचि हा समस्त । 
यामध्यें जे विचारवंत । तेचे धन्य ॥१२॥ 


आतां भ्रमाचा विचारु । अत्यंतचि प्रांजळ करूं । 
दृष्टांतद्वारें विवरूं । श्रोतयांसी ॥१३॥ 


भ्रमण करितां दुरी देसी । दिशाभूलि आपणासी । 
कां बोळखी मोडे जीवल्गांसी । या नांव भ्रम ॥ १४॥ 


कां उन्मत्त द्रव्य सेविलें । तेणें अनेक भासो लागलें। 
नाना वेथां कां झडपिलें । भूतें तो भ्रम ॥ १५॥ 


दशावतारी वाटती नारी । कां ते मांडळी बाजीगरी। 
उगाच संदेह अंतरीं । या नांब भ्रम ॥१६॥ 


ठेविल्या ठाव तो विसरल् । कां मार्गी जातां मार्ग चुकला । 
पट्णामधें भांबावला । या नांब भ्रम ॥१७॥ 


: समास ६ 





३८३ 


अनेक भ्रमिष्ट लोक एकत्र जमले असता तेथे एखादा 
शहाणा आला आणि काही सांगू लागला तर ते कुणीच 
ऐकून घेत नाही. सृष्टीमध्येही भ्रमिष्ट लोकच अधिक आहेत. 
जाणते लोक फार थोडे असतात. (६) 
ज्याचा भ्रम नष्ट झालेला असतो, अशा जाणत्या 
महापुरुषाचे लक्षण आता वर्णन करून सांगू. या भ्रमाच्या 
विपरीत ते असते. (७) 
एखाद्याला भ्रम झालेला आहे की नाही हे त्याच्या 
मनावरून ओळखावे. म्हणून आता भ्रम म्हणजे काय ते 
सांगितले जाईल. (८) 
एक परत्रह्मच सर्वत्र घनदाट संचलेले असते. 
त्याच्या ठिकाणी कुठलेही विकार उत्पन्न होत नाहीत. 
त्याच्याखरीज जे काही दिसते, भासते, ते काल्पनिक, 
भ्रमरूप जाणावे. (९) 
ज्या ज्या गोष्टी कल्पान्ताचे वेळी नाश पावतात 
म्हणून सांगितले ती पंचमहाभूते व त्रिगुण हे सर्व 
भ्रमरूपच आहेत. (१०) 
*मी,' 'तू' हा भ्रम, एवढेच नव्हे, तर उपासना 
आणि ईश्वरभाव हेही निश्चितपणे भ्रमच आहेत. (११) 
अर्थ--भ्रमाने मी आहे असा भास होतो. भ्रमाने 
तू आहेस असे वाटते. उपासक लोक व ईश्वरभाव हेही 
भ्रमच आहेत. हे सर्व जगच भ्रममूलक आहे. 
याप्रमाणे सर्व सृष्टीच खरी वाटत असली तरी सर्व 
दृश्य सृष्टी म्हणजेही भ्रमच आहे. जे विचारवंत लोक हे 
जाणतात, ते धन्य होत. (१२) 
आता भ्रमाचा विचार अधिक स्पष्ट करण्यासाठी 
दृष्टान्ताच्याद्वारे श्रोत्यांना समजावून देऊ. (१३) 
दूरदेशात फिरत असता दिशाभूल झाली किंवा 
आपल्या जिवलग माणसांची ताटातूर झाली की जी 
अवस्था होते, तो भ्रमच जाणावा. (१४) 
मादक द्रव्य सेवन केल्याने जे अनेक भास होऊ 
लागतात किंवा अनेक रोगांनी आपल्याला ग्रासले आहे 
असे वाटणे, किंबा भूताने झडपले आहे असे वाटणे, हे 
सर्व भ्रमच आहेत. (१५) 
दशावतारी नाटकांतील स्त्रिया खरेच स्त्रिया आहेत 
असे वाटणे, किंवा इंद्रजाल अथवा जादूचे खेळ खरे 
वाटणे, तसेच मनात कारण नसता संशय उत्पन्न होणे हे 
भ्रमच आहेत. (१६) 
जेथे वस्तू ठेवली ती जागा विसरणे किंवा वाटेने 
जात असता रस्ता चुकणे किंवा शहरात गेल्यावर 
गोंधळून जाणे हेही भ्रमच आहेत. (१७) 


३८ 


दशक १० : समास ६ 


दासबोध 





वस्तु आपणापासीं असतां । गेली म्हणोनि होये दुचिता । 
आपलें आपण विसरतां।! या नांव भ्रम ॥ १८॥ 


कांहीं पदार्थ विसरोन गेला । कां जें सिकल्म तें विसरल्गर । 
स्वणदुःखें घाबिरा जाला । या नांव भ्रम ॥१९॥ 


दुश्चिन्हें अथवा अपशकुन । मिथ्या वार्तेनें भंगे मन। 
बचके पदार्थ देखोन । या नांब भ्रम ॥२०॥ 


वृक्ष काष्ठ देखिले । मनांत वाटे भूत आलें। 
कांहींच नस्तां हडबडिलें। या नांब भ्रम ॥२१॥ 


काच म्हणोन उदकांतपडे। कां सभा देखोन दर्पणी पवाडे। 
द्वार चुकोन भलती कडे । जाणें या नांव ग्रम ॥ २२॥ 


येक अस्तां येक वाटे । येक सांगतां येक निवटे। 
येक दिसतां येक उठे। या नांब भ्रम ॥२३॥ 
आतां जें जें देइजेतें । तें तें पुढें पाविजेतें। 
मेळें माणुस भोजना येतें। या नांव भ्रम ॥ २४॥ 


ये जन्मींचें पुढिले जन्मीं । कांहीं येक पावेन मी। 
प्रीती गुंतली मनुष्याचे नामी । या नांब भ्रम ॥ २५॥ 


मेलें मनुष्य स्वप्ना आलें । तेणें कांही मागितलें। 
मनीं अखंड बेसलें1या नांव भ्रम ॥२६॥ 


अवघें मिथ्या म्हणौन बोले । आणि सामर्थ्यावर मन चाले। 
ज्ञाते वैभवें दपटले। या नांव भ्रम ॥२७॥ 


कर्मठपणें ज्ञान विटे। कां ज्ञातेपणें बळें भ्र्े। 
कोणीयेक सीमा फिटे । या नांब भ्रम ॥२८॥ 


देहाभिमान कर्माभिमान । ज्यात्याभिमान कुळाभिमान । 
ज्ञानाभिमान मोक्षाभिमान । या नांब भ्रम ॥२९॥ 


कैसा न्याय तो न कळे। केला अन्याये तो नाडळे। 
उगाच अभिमानें खवळे । या नांव भ्रम ॥३०॥ 








आपली वस्तू आपल्याजवळच असता ती गेली, 
हरवली असे समजून बेचैन होणे किंवा आपल्याला 
स्वत:चाच विसर पडणे, (१८) 
कुठे गेले असता तेथे एखादी वस्तू विसरून येणे 
किंवा पूर्वी शिकलेल्याचा विसर पडणे, तसेच स्वप्नांतील 
दुःखाने जीव घाबरा होणे हे सर्व भ्रमच आहेत.(१९) 
दुश्चिन्हे, अपशकुन किंवा खोटी अफवा यांमुळे 
मन अस्वस्थ होणे, एखादा अनोळखी पदार्थ पाहून 
एकदम दचकणे हेही भ्रमच आहेत. (२०) 
'एखादे झाड किंवा लाकूड अंधुक प्रकाशात नीट 
दिसले नाही की मनात भूत समजून एकदम हडबडून 
जाणे. (२१) 
काच समजून पाण्यात पडणे, आरशात प्रतिबिंबित 
झालेली सभा खरी वाटणे, एकीकडे दार असता ते न 
कळल्याने भलतीकडेच दार आहे असे समजून जाणे हे 
सर्व भ्रम आहेत. (हे तीनही भ्रम दुर्योधनाला मयसभेत 
अनुभवण्यास मिळाले होते.) (२२) 
एक असता दुसरेच काही वाटणे, एक सांगितले 
असता दुसरेच समजणे, एक दिसत असता भलतेच 
वाटणे. (२३) 
आता आपण जे जे (दान) देऊ ते ते आपल्याला 
पुढे मिळेल असे वाटणे किंवा मेलेले माणूस भोजनाला 
येते असे वाटणे, याला भ्रमच म्हणतात. (२४) 
या जन्मातील काही आपल्याला पुढील जन्मी 
मिळेल असे वाटणे आणि मनुष्याच्या नामाबद्दल प्रेम 
उत्पन्न होणे, (२५) 
मेलेले मनुष्य स्वप्नात येऊन त्याने काही मागितले 
तर त्याचेच मनात सारखे स्मरण होणे, हे सर्व भ्रमच 
आहेत. (२६) 
ज्ञायाचा आव आणून अवघे मिथ्या म्हणून 
म्हणायचे आणि सिद्धींची इच्छा करायची किंवा वैभवावर 
आसक्त व्हावयाचे, हेही भ्रमच आहेत. (२७) 
कर्मठपणामुळे ज्ञानाचा कंटाळा वाटणे किंवा झानाचा 
अभिमान धरून त्याच्या बळावर भ्रष्टाचार करणे, यांपैकी 
कुठलेही मर्यादेबाहेर जाणे, याला भ्रमच म्हणतात. (२८) 
देहाभिमान, कर्माभिमान, जात्याभिमान, कुळाभिमान, 
ज्ञानाभिमान आणि मोक्षाभिमान हे सर्वही भ्रमच आहेत.(२९) 
न्याय म्हणजे काय हे न कळणे, आपण एखाद्यावर 
अन्याय केला तर तो लक्षात न येणे, आणि उगीच 
अभिमानाने खवळून उठणे याला भ्रम म्हणतात. (३०) 


दासबोध 


दशक १९० : समास ६ 


३८५ 





मागील कांहीं आठवेना । पुढील विचार सुचेना । 
अखंड आरूढ अनुमाना । या नांव भ्रम ॥३१॥ 


प्रचीतिविण औषध घेणें । प्रचित नस्तां पथ्य करणें । 
प्रचीतीवीण ज्ञान सांगणें । या नांव भ्रम ॥३२॥ 


फळश्रुतीवीण प्रयोग । ज्ञानेंबिण नुस्ता योग। 
उगाच शरीरें भोगिजे भोग । या नांव भ्रम ॥३३॥ 


ब्रह्मा ल्हितो अदृष्टी । आणि वाचून जाते सटी। 
ऐशा प्रकारीच्या गोष्टी । या नांव भ्रम ॥३४॥ 


उदंड भ्रम विस्तारला । अज्ञानजनी पैसावला। 
अल्प संकेतें बोलिला । कळावयाकारणें ॥ ३५॥ 


भ्रमरूप विश्व स्वभावें । तेथें काये म्हणोन सांगावें । 
निर्गुण ब्रह्मावेगळें अवघें । भ्रमरूप ॥३६॥ 


ज्ञात्यास नाही संसार । ऐसे बोलती  अपार। 
गत ज्ञात्याचे चमत्कार । या नांब भ्रम ॥ ३७॥ 


येथें आशंका उठिली । ज्ञात्याची समाधी पूजिली । 
तेथें कांही प्रचित आली । किंबा नाही. ॥३८॥ 


तैसेचि अवतारी संपले । त्यांचेंहि सामर्थ्य उदंड चाले। 
तरी ते काये गुंतले । वासना धरूनि ॥३९॥ 


ऐसी आशंका उद्भवली । समर्थे पाहिजे निरसिली। 
इतुकेन हे समाप्त जाली । कथा भ्रमाची ॥ ४०॥ 








मागील काही न आठवणे, पुढे काय करावे हे न 
कळणे आणि अखंड नाना कल्पना करीत राहणे या 
सर्वास भ्रमच म्हणतात. (३१) 

अनुभवाने खात्री पटली नसताना औषध घेणे, 
अनुभव न घेता पथ्य करणे आणि अनुभवाशिवाय ज्ञान 
सांगणे हे भ्रम होत. (३२) 

ज्याची फलश्रुती माहीत नाही असे प्रयोग करणे, 
ज्ञानाशिवाय नुसताच योग करणे, शरीराने उगीचच भोग 
भोगणे हे सर्व भ्रमच आहेत. (३३) 

ब्रह्मा प्राब्धात जे असेल ते लिहून जातो व 
सटवाई ते वाचून जाते, या प्रकारच्या ज्या गोष्टी त्या 
म्हणजे भ्रमच आहेत. (३४) 

याप्रमाणे भ्रमाचा अफाट विस्तार झाला असून 
अज्ञानी लोकांत तर तो फारच पसरलेला आहे. त्याचे 
स्वरूप कळावे म्हणून येथे काही थोड्या गोष्टी उदाहरणासाठी 
सांगितल्या आहेत. (३५) 

सर्व विश्वच जेथे स्वाभाविकपणे भ्रमरूप आहे तेथे 
किती म्हणून वर्णन करणार? निर्गुण ब्रह्माखेरीज जे जे 
म्हणून आहे ते सर्व भ्रमरूपच आहे. (३६) 
आत्मज्ञानी माणसाला संसार नाही असे सर्वच 
म्हणत असतात आणि तरी देह ठेवलेल्या ज्ञात्याच्या 
चमत्काराचे वर्णन करतात, हा सुद्धा भ्रमच आहे.(३७) 
येथे श्रोत्याने शंका उपस्थित केली की आत्मज्ञानी 
सत्पुरुषांच्या समाधीची पूजा केली तर त्यामुळे त्या 
स्थळी काही प्रचीती येते की नाही? (३८) 
त्याप्रमाणे अनेक अवतारी सत्पुरुषांनी देहत्याग 
केल्यावरही त्यांच्या सामर्थ्याचा उदंड अनुभव येत 
असतो. मग काय ते वासनेत गुंतून येथे राहिले आहेत 
असे समजायचे की काय? (३९) 
याप्रमाणे शंका निर्माण झाली, ती समर्थांनी दूर 
केली पाहिजे. याप्रमाणे येथे ही भ्रमाची कथा समाप्त 
झाली आहे. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' भ्रमनिरूपणनाम' समास सहाबा समाप्त. 


-०75] दासबोध ( मराठी )--13 ५ 


3७) 


३८६ 


दशक १० : समास ७ 


दासबोध 





दशक १९० 


: समास ७ 


सगुणभजन निरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


अवतारादिक ज्ञानी संत । सारासारविचारें मुक्‍त। 
त्यांचें सामर्थ्य चालत । कोण्या प्रकारे ॥१॥ 


हे श्रोतयांची आशंका । पाहातां प्रश्‍न केला निका। 
सावध होऊन ऐका म्हणे वक्ता ॥२॥ 


ज्ञानी मुक्‍त होऊन गेले । मागें त्यांचें सामर्थ्य चाले। 
परंतु ते नाहीं. आले । वासना धरूनी ॥३॥ 


ल्यरेकांस होतो चमत्कार । लोक मानिती साचार। 
परंतु याचा विचार। पाहिल. पाहिजे ॥४॥ 


जीत अस्तां नेणों किती । जनामधें चमत्कार होती। 
ऐसियाची  सद्यप्रचिती । रोकडी पाहावी ॥५॥ 


तो तरी आपण नाहीं गेल । लोकीं प्रत्यक्ष देखिला। 
ऐसा हा चमत्कार जाल्म । यास काय म्हणावें ॥६॥ 


तरी हा लोकांचा भावार्थ । भाविकां देव येथार्थ। 
अनेत्र कल्पना वेर्थ । कुतर्काची ॥७॥ 


आवडे तें स्वणीं देखिलें। तरी काय तेथून आलें। 
म्हणाल तेणें आठविलें । तरी द्रव्य कां दिसे ॥८॥ 


एवं आपली कल्पना । स्वणीं येती पदार्थ नाना। 
परी ते पदार्थ चालतीना । अथवा आठऊ नाहीं ॥९॥ 


येथें तुटली आशंका । ज्ञात्यास जन्म कल्पूं नका । 
उमजेना तरी विवेका। बरें पाहा ॥१०॥ 


ज्ञानी मुक्‍त होऊन गेले । त्यांचें सामर्थ्य उगेचि चाले। 
कां जे पुण्यमार्गे चालिले । म्हणोनियां ॥११॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--13 8 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, अवतारादी तसेच इतर 
ज्ञानी संत वगैरे सारासारविचाराने मुक्‍त झालेले असतात, 
तरी त्यांच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय येत असतो. हे कसे काय 
होते? (१) 

ही श्रोत्यांची शंका आहे, ती अत्यंत योग्य आहे. 
तेव्हा आता-सावध होऊन या शंकेचे उत्तर ऐकावे असे 
वक्ता म्हणाला. (२) 

ज्ञानी लोक मुक्‍त होतात, पण त्यांच्या मागेही 
त्यांच्या सामर्थ्याचा अनुभव येतो, पण म्हणून ते वासना 
धरून परत आलेले नसतात. (३) 

लोकांना त्यांच्या सामार्थ्याचा प्रत्यय येतो, म्हणून 
मोठा चमत्कार वाटतो. त्यामुळे ते आहेतच असे लोकांना 
खरोखरच वाटते. म्हणून या गोष्टीचा विचार करणे 
आवश्यक आहे. (४) 

संत हयात असतानाही लोकांमध्ये अनेक चमत्कार 
घडून येतात. अशा चमत्कारांचा साक्षात अनुभव घेऊन 
पाहावा. (५) 

तो संत त्याच्या घरीच असतो, कोठेही जात 
नाही. तरी दुसऱ्या ठिकाणीही लोकांनी त्याला प्रत्यक्ष 
पाहिलेले असते. असा हा चमत्कार होतो, त्याला काय 
म्हणावे ? (६) 

तरी हे लोकांच्या दृढ भावार्थामुळे घडून येते. जेथे 
भाव तेथे देव याच अर्थाने लोकांना प्रत्यय येत असतो. 
येथे दुसरे तर्क किंवा कल्पना करणे व्यर्थ आहे. (७) 

आपल्याला मनापासून जे आवडते, ते आपल्याला 
स्वप्नात दिसते. बाहेरून कोठून थोडेच आलेले असते ? 
तुम्ही म्हणाल की नुसते स्मरण होते. तर मग स्वप्नांत 
वस्तू प्रत्यक्ष का दिसतात ? (८) 

याप्रमाणे आपल्या कल्पनेमुळेच स्वप्नांत नाना पदार्थ 
दिसत असतात, पण ते पदार्थ व्यवहारात उपयोगी पडत 
नाहीत. स्मरण झाले म्हणून ते दिसतात हे खरे नाही. (९) 

येथे शंकेचे निरसन झाले. ज्ञात्याला जन्म आहे 
अशी कल्पना करू नका. कळत नसेल तर नीट विचार 
करून पाहा म्हणजे कळेल. (१०) 

ज्ञानी मुक्‍त झालेले असतात, पण तरी त्यांच्या 
सामर्थ्याचा आपोआप प्रत्यय येतो. कारण त्यांनी पुण्यमार्गाचे 
आचरण केलेले असते. (११) 


दासबोध 


दशक १० : समास ७ 


३८७ 





याकारणें पुण्यमार्गे चालावें । भजन देवाचें वाढवावे । 
न्याये सांडून न जावें । अन्यायमार्गे  ॥ १२॥ 


नाना पुर्क्वरणें करावीं । नाना तीर्थाटणें फिरावीं। 
नाना सामथ्ये वाढवावी । वैराग्यबळें ॥१३॥ 


निश्चये बैसे वस्तूकडे । तरी ज्ञानमार्गेहि सामर्थ्य चढे। 
कोणीयेक येकांत मोडे । ऐसें न करावें ॥ १४॥ 


येक गुरुयेक देव । कोठें तरी असावा भाव। 
भावार्थ नस्तां वाव । सर्व कांही. ॥१५॥ 


निर्गुणीं ज्ञान जालें । म्हणोन सगुण अलक्ष केलें। 
तरी तें जातें. नागवले । दोहिंकडे ॥१६॥ 


नाहीं भक्ति नाहीं ज्ञान । मधेंच पैसावला अभिमान । 
म्हणौनियां जपध्यान । सांडूंच नये ॥१७॥ 


सांडील सगुणभजनासी । तरी तो ज्ञाता परी अपेसी। 
म्हणौनियां सगुणभजनासी । सांडूंचि नये ॥१८॥ 


नि:कामबुद्धीचिया भजना । त्रैलोकीं नाहीं तुळणा । 
सामर्थेविण घडेना । निः:काम भजन ॥१९॥ 


कामनेने फळ घडे । नि:काम भजनें भगवंत जोडे । 
फळ भगवंता कोणीकडे । महदांतर ॥ २०॥ 


नाना फळें देवापासी । आणी फळ अंतरी भगवंतासी । 
याकारणें परमेश्वरासी । नि:काम भजावें ॥२१॥ 


नि:कामभजनाचें फळ आगळें । सामर्थ्य चढे मर्यादेवेगळें। 
तेथें बापुडी फळें । कोणीकडे ॥२२॥ 


भक्तें जे मनीं धरावें । तें देवें आपणचि करावें । 
तेथें वेगळें भावावें । नलगे कदा ॥ २३॥ 


"५! दासबोध ( मराठी )-- 13 € 








म्हणून माणसाने नेहमी पुण्यमार्गाचेच आचरण: 
करावे व देवाचे भजन वाढवावे. न्याय सोडून अन्यायमार्गाने 
त्याने कधीही जाऊ नये. (१२) 
त्याने नाना पुरश्चरणे करावीत, नाना तीर्थक्षेत्रे हिंडून 
देवदर्शन करावे आणि वैराग्याच्या योगे नाना प्रकारचे 
सामर्थ्य संपादन करावे. (१३) 
आपल्या ब्रह्मत्वाचा निश्चय दुढ झाल्यानेही 
ज्ञानमार्गाने अंगी सामर्थ्य चढते. पण सामर्थ्याच्या मागे 
लागून ज्ञानप्राप्तीसाठी आवश्यक असलेला एकांत मात्र 
भंगू देऊ नये. (१४) 
एक गुरू किंवा एक देव यांपैकी कोठेतरी 
एकनिष्ठ भाव असावा. असा एकनिष्ठ भाव नसेल, तर 
सर्व काही व्यर्थ आहे. (१५) 
निर्गुणाचे ज्ञान झाल्यावर जर सगुणाकडे दुर्लक्ष 
केले, तर ते ज्ञाते दोन्हीकडून नागवले जातात. (१६) 
धड भक्ती नाही, धड ज्ञान नाही, मधल्यामध्ये 
अभिमान मात्र भरपूर वाढतो, म्हणून सगुणाचे जप, ध्यान 
इत्यादी सोडूच नये. (१७) 
जो कोणी सगुण भजनाचा त्याग करतो, तो ज्ञाता 
जरी असला तरी ईश्वराच्या राज्यांत त्याच्या कृपेच्या 
अभावी तो अपयशी ठरतो. म्हणून काही झाले तरी सगुण 
भजन कधी सोडूच नये. (१८) 
निष्काम बुद्धीने केलेल्या भजनाची त्रैलोक्यात 
कशाशीही तुलना होऊ शकत नाही. पण योग्यतेशिवाय 
निष्काम भजन घडतच नाही. (१९) 
सकाम भजनाने इच्छित फळाची प्राप्ती होते, पण 
निष्काम भजनाने प्रत्यक्ष भगवंताची प्राप्ती होते. क्षुल्लक 
फलप्राप्ती आणि साक्षात भगवंताची प्राप्ती, यांत कुठल्याकुठे 
मोठे अंतर आहे. (२०) 
सकाम भजनाने देवाकडूनच नाना प्रकारची फलप्राप्ती 
होते, पण त्यामुळे भगवंत दुरावतो. म्हणून भगवंत जर 
हवा असेल, तर त्यासाठी निष्काम भावनेने त्याचे भजन 
करावे. (२१) 
निष्काम भजनाचे फळ अलौकिक आहे. त्याने 
अंगी अमर्याद सामर्थ्य बाणते. त्यापुढे इतर क्षुद्र फळांची 
काय किंमत? (२२) 
भक्ताने जे जे मनात धरावे, ते देव स्वत:हूनच 
करतो. तेथे वेगळेपणाची भावना धरून प्रार्थना वगैरे 
करावी लागत नाही. (२३) 


३८८ 


दशक १० : समास ७ 


दासबोध 





दोनी सामर्थ्ये येक होतां । काळास नाटोपे सर्वथा । 
तेथें इतरांची कोण कथा । कोटकन्यायें ॥ २४॥ 


म्हणोनि निः:काम भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान। 
तयास तुळितां त्रिभुवन । उणें वाटे ॥ २५॥ 


येथें बुद्धीचा प्रकाश । आणीक न चढे विशेष। 
प्रताप कोर्ती आणि येश । निरंतर ॥२६॥ 


निरूपणाचा विचार । आणी हरिकथेचा गजर। 
तेथें होती तत्पर । प्राणीमात्र ॥२७॥ 
जेथें भ्रष्टाकार घडेना । तो परमार्थहि दडेना। 
समाधान विघडेना । निश्वयाचें ॥२८॥ 
सारासारविचार करणें । न्यायेअन्याये अखंड पाहाणें। 


बुद्धि भगवंताचें देणें । पालटेना ॥२९॥ 


भ्रक्‍त भगवंती अनन्य । त्यासी बुद्धि देतो आपण । 
येदर्थीं भगवद्वचन । सावध ऐका ॥३०॥ 


श्लोक 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते॥ 


भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । 
समाधान । दुल्लल  जर्गी॥३१॥ 


म्हणोन सगुण 
प्रत्ययाचे 





निष्काम भजनाचे आणि ब्रह्मज्ञानाचे सामर्थ्य एकवटले 
की काळाचेही सामर्थ्य त्याच्यापुढे उणे पडते. तेथे 
कीटकन्यायाने इतरांची काय कथा ? (२४) 
म्हणून निष्काम भजन आणि विशेष ब्रह्मज्ञान यांची 
तुलना करण्यायोग्य त्रिभुवनात दुसरे काहीही नाही.(२५) 
ज्ञानी भक्ताचा महिमा वर्णन करण्यास बुद्धीचा 
प्रकाश अपुरा पडतो. त्याचा प्रताप, कीती आणि यश 
निरंतर वाढतच जाते. (२६) 
जेथे आत्मज्ञानाची चर्चा आणि हरिकथेचा गजर 
निरंतर होत असतो, अशा सत्पुरुषाकडे प्राणिमात्र तत्काळ 
आकर्षित होतात. (२७) 
अशा सत्पुरुषाजबळ आचारग्रष्टटा अथवा 
दंभाभिमानादी परमार्थभ्रष्टता यांचा लवलेशही नसतो. 
त्याचा परमार्थ कधीही लपून राहात नाही आणि 
स्वस्वरूपानुभव आल्यामुळे त्याला जे निश्चयात्मक समाधान 
लाभलेले असते, त्यात कधी बिघाड होत नाही.(२८) 
सारासारविचार करणे आणि अखंड योग्य-अयोग्य 
पाहून त्याप्रमाणे वागणे या प्रकारची बुद्धी ही भगवंताची 
देणगीच असते. ती भगवंताची अक्षय कृपाच असून 
त्यात कधी बदल होत नाही. (२९) 
जो भक्त भगवंताशी अनन्य झालेला असतो, 
त्यास भगवान स्वत:च अशी बुद्धी देतात. या अर्थाचे 
भगवंताचे वचन आहे, ते सावधपणे ऐका. (३०) 
अर्थ--मी त्यांना अशी बुद्धी देतो की, त्यायोगे 
ते मलाच येऊन मिळतात. 
म्हणूनच सगुण भजन आणि त्याहूनही विशेष 
म्हणजे ब्रह्मजञानाच्या साक्षात अनुभवाच्या योगे प्राप्त होणारे 
समाधान या गोष्टी जगात अत्यंत दुर्लभ आहेत. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सगुणभजननिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )--13 0) 


_) "3 





दासबोध दशक १० : समास ८ ३८९ 
दशक १० : समास ८ 
'प्रचितनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका प्रचितीची लक्षणें । प्रचित पाहेल तें शाहाणें। आता प्रचीतीची लक्षणे ऐका. जो स्वानुभव घेऊन 
येर वेडे दैन्यवाणे । प्रचितीविण ॥ १॥ | कुठल्याही गोष्टीची पारख करतो, तो शहाणा समजावा. 


नाना रत्ने नाना नाणीं । परीक्षून न घेतां हानी। 
प्रचित न येतां निरूपणीं । बैसोंच नये ॥२॥ 


तुरंग शस्त्र दमून पाहिलें । बरें पाहातां प्रचितीस आले। 
तरी मग पाहिजे घेतलें । जाणते पुरुषी ॥३॥ 


बीज उगवेलसें पाहावें । तरी मग द्रव्य घालून घ्यावें । 
प्रचित आल्यां ऐकावें । निरूपण ॥४॥ 


देही. आरोग्यता जाली । ऐसी जना प्रचित आली । 
तर मग आगत्य घेतली । पाहिजे मात्रा ॥५॥ 


प्रचितीविण औषध घेणें । तरी मग धडचि विधडणें। 
अनुमानें जें कार्य करणें । तेंचि मूर्खपण ॥६॥ 


प्रचितीस नाहीं. आलें । आणी सुवर्ण करविलें। 
तरी मग जाणावें ठकिलें । देखतदेखतां ॥७॥ 


शोधून पाहिल्याविण । कांहींतरी येक कारण। 
होणार नाहीं निर्वाण । प्राणास घडे ॥८॥ 


म्हणोनी अनुमानाचें कार्ये । भल्यांनी कदापि करूं नये। 
उपाय पाहातां अपाये । नेमस्त घडे ॥९॥ 


पाण्यांतील म्हैसीची साटी । करणें हें बुद्धिच खोटी । 


शोधिल्याविण हिंपुटी । होणे घडे ॥१०॥ 
विश्वासे घर  घेतलें। ऐसें किती नाहीं ऐकिलें। 
मैदें मैंदावे केलें । तरी तें शोधिलेंपाहिजे॥ ११॥ 





जे कोणी प्रचीती घेत नाहीत, ते वेडे आणि दैन्यवाणे 
जाणावेत. (१) 

नाना रत्ने अथवा नाना नाणी, त्यांची परीक्षा न 
करता जर घेतली तर नुकसान ठरलेलेच. ज्या निरूपणात 
वक्त्याचा स्वानुभव प्रकट होत नसेल, ते ऐकायला 
बसूच नये. (२) 

घोडा व शस्त्र यांना आधी अजमावून पाहिले 


.: पाहिजे व बरे आहे, अशी प्रचीती आल्यावर मग ते 


जाणत्या पुरुषांनी खरेदी केले पाहिजे. (३) 
बीज उगवेल हे आधी पाहावे व मग द्रव्य देऊन 

ते खरेदी करावे. वक्ता जे निरूपण करतो त्याची प्रचीती 
आली तरच ते निरूपण ऐकावे. (४) 
एखाद्या औषधाने रोग्याला बरे वाटून आरोग्यप्राप्ती 
झाली अशी लोकांना प्रचीती आली असेल तर ती मात्रा 
(औषध) अगत्याने ध्यावी. (५) 
एखाद्या औषधाचा कुणालाही अनुभव नसता ते 

घेणे म्हणजे चांगली प्रकृती बिघडवून घेणे जाणावे. 
कुठलेही कार्य केवळ अनुमानाने करणे म्हणजे मूर्खपणाच 
होय. (६) 
काही लोक किमयेने तांब्याचे किंवा लोखंडाचे 
सोने करून देतो असे म्हणतात, पण त्यांच्या म्हणण्याची 
प्रचीती न घेता त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यास सोने 
करायला सांगणे म्हणजे बघता बघता फसविले जाणे 
होय. (७) 
'पारखल्याशिवाय केलेली कोणतीही गोष्ट कारणी लागत 
नाही. मात्र प्राणावर बेतण्याची शक्‍यता असते. (८) 
म्हणून चांगल्या माणसाने अनुमानाने कुठलेही 
कार्य करू नये. अनुभव न घेता कार्य केल्याने 
उपायाच्याऐबजी अपायच निश्चितपणे घडतो. (९) 
पाण्यात बसलेली म्हेस तिची नीट पारख न करता 
खरेदी करणे म्हणजे मूर्खपणाच होय. नीट तपास न 
करता खरेदी केल्याने शेवटी कष्टी व्हावे लागेल.(१०) 
केवळ दुसऱ्याच्या विश्वासावर घर घेतले, असे 
कोणी कधी ऐकले आहे काय? कपटी माणसाने कपट 
केले, तर ते आधी जाणून घेतले पाहिजे. (१९१) 


३९० 


दशक १९१० : समास ८ 


दासबोध 





शोधल्याविण अन्नवस्त्र घेणें । तेणें प्राणास मुकणें। 
लटिक्याचा विश्वास धरणें । हेंचि मूर्खपण ॥ १२॥ 


संगती चोराची धरितां । घात होईल तत्वतां । 
ठकु सिंतरु शोधितां । ठाः पडे ॥१३॥ 


गैरसाळ तामगिरी । कोणी नवी मुद्रा करी। 
नाना कपट परोपरी । शोधून पाहावें ॥ १४॥ 


दिवाळखोराचा मांड । पाहातां वैभव दिसे उदंड। 
परी तें अवघें थोतांड । भंड पुढें ॥ १५॥ 


तैसें प्रचितीबीण ज्ञान । तेथें नाहीं. समाधान| 
करून बहुतांचा अनुमान । अन्हीत जालें ॥१६॥ 


मंत्र यंत्र  उपदेसिले । नेणतें प्राणी तें गोविलें। 
जैसें झांकून मारिले । दुखणाईत ॥ १७॥ 


वैद्य पाहिला परी कच्चा । तरी प्राण गेला पोराचा । 
येथें उपाये दुसऱ्याचा । काये चाळे ॥ १८॥ 


दुःखें अंतरी झिजे । आणी वैद्य पुसतां ल्ाजे। 
तरीच मग त्यासी साजे । आत्महत्यारेपिण ॥ १९॥ 


जाणत्यावरी गर्व केल । तरी नेणत्याकरितां बुडाला । 


येथें कोणाचा घात जाला । बरें पाहा ॥२०॥ 
पापाची खंडणा जाली । जन्मयातना चुकली । 
ऐसी स्वयें प्रचित आली । म्हणिजे बरें ॥२१॥ 


परमेश्वरयस  वोळखिलें। आपण कोणसें कळलें। 
आत्मनिवेदन जालें । म्हणिजे बरें ॥२२॥ 
ब्रह्मांड कोणें केलें । कासयाचें उभारलें। 


मुख्य कर्त्यास बोळखिलें । म्हणिजे बरें ॥ २३॥ 


येथें अनुमान राहिल्म । तरी परमार्थ केला तो वायां गेला। 
प्राणी संशई बुडाला । प्रचितीविण  ॥ २४॥ 








नीट चौकशी न करता अन्नवस्त्र घेतल्याने प्राणास 
मुकण्याची पाळी येते. खोट्या माणसाचा विश्वास धरणे 
म्हणजे मूर्खपणाच होय. (१२) 
चोराची संगती धरली तर निश्चितच घात होतो. नीट 
शोध घेतला तर कोण लबाड हे कळून येईल. (१३) 
खोटी नाणी करणारे, तांब्याचे सोने करणारे, तसेच 
खरी पण अधिकाराशिवायची नाणी करणारे, यांप्रकारे 
फसवणूक करणारे शोधून काढले पाहिजेत. (१४) 
दिवाळखोराचा पसारा पाहिला की तेथे उदंड वैभव 
दृष्टीस पडते, पण वास्तविक ते सर्व थोतांड असते. पुढे 
फजिती ठरलेलीच असते. (१५८) 
त्याप्रमाणे स्वानुभव नसता ज्ञान सांगणे म्हणजे 
थोतांडच समजावे. त्या व्यक्तीकडून खरे समाधान 
मिळत नाही. पण स्वत:स अनुभव नसता अनुमानाने 
ज्ञान सांगून तो अनेक जणांचे अनहित मात्र करतो.(१६) 
अनुभव नसताना मंत्र-यंत्रादींचा उपदेश करून 
अज्ञानी लोकांना ते फसवतात. एखाद्या दुखणेकऱ्याला 
झाकून ठेवून नंतर मारावे तसा प्रकार होतो. (१७) 
एखाद्याचा मुलगा आजारी असता त्याने औषधोपचार 
करण्यासाठी वैद्य आणला, पण तो वैद्य होता अर्धवट जान 
असलेला. त्यामुळे त्याच्या औषधाने त्या पोराचा प्राण मात्र 
गेला. तर तेथे दुसऱ्याचा काय उपाय चालणार? (१८) 
एखादा माणूस दुखण्याने आतल्या आत झिजत 
चालला आहे, पण वैद्याने दुखण्यासंबंधी प्रश्‍न केल्यावर 
त्यास काही सांगण्यास लाजू लागला, तर त्याने आपलाच 
आपण घात करून घेतला, असे म्हणावे लागते.(१९) 
जाणत्या माणसाचा गर्वाने अनादर करून नेणत्याची 
संगत धरल्यामुळे एखादा माणूस बुडतो. यात कुणाचा 
घात झाला, सांगा बरे? (२०) 
पाप सर्व नष्ट झाले. परत जन्मास यावे लागणार नाही. 
अशी आपली आपल्याला प्रचीती आली पाहिजे. (२१) 
परमेश्वराचे खरे स्वरूप स्वत: अनुभवाने जाणले व 
आपण कोण ह्याचाही अनुभव घेऊन आत्मनिवेदन 
झाले, म्हणजे बरे. (२२) 
ब्रह्मांडाचा कर्ता कोण, याची उभारणी कशी झाली 
आणि मुख्य कर्ता कोण हे सर्व ज्ञान होणे अत्यंत 
आवश्यक आहे. (२३) 
ह्या सर्व गोष्टींविषयी जर मनात संदेह असेल, तर 
मग जो परमार्थ केला असेल, तो वाया गेला असे 
जाणावे. कारण प्रचीती नसेल तर तो माणूस संशयात 
बुडून जातो. (२४) 


दासबोध 


दशक १० : समास ८ 


३९१ 





हें परमार्थाचे वर्म । लटिकें बोळे तो अधम। 
लटिकें मानी तो अधमोद्धम । येथार्थ जाणावा ॥ २५॥ 


येथें बोलण्याची जाली सीमा । नेणतां न कळे परमात्मा । 
असत्य नाहीं सर्वोत्तमा । त॑ जाणसी ॥ २६॥ 


माझे उपासनेचा बडिवार । ज्ञान सांगावें साचार। 
मिथ्या बोलतां उत्तर । प्रभूस लागे ॥२७॥ 


म्हणोनि सत्यचि बोलिलें । कर्त्यास पाहिजे बोळखिलें। 
मायोद्धवाचें शोधिलें। पाहिजे मूळ ॥ २८॥ 


तेंचि पुढें निरूपण । बोलिलेचि बोलिलें प्रमाण । 
श्रोतीं सावध अंत:कर्ण । घातलेंचि घालावें ॥ २९॥ 


सूक्ष्म निरूपण लागलें । तेथे बोलिलेंचि मागुतें बोलिलें। 
श्रोत्यांस पाहिजे उमजलें । म्हणौनियां ॥३०॥ 


प्रचित पाहाता निकट । उडोन जाती परिपाठ। 
म्हणोनि हे खटपट । करणें लागे ॥३१॥ 


परिपाठेंचि जरी बोलिलें । तरी प्रचितसमाधान बुडालें। 
प्रचितसमाधान राखिले । तरी परिपाठ उडे ॥३२॥ 


ऐसी सांकडी दोहींकडे । म्हणौन बोलिलेंचि बोलणें घडे । 
दोनी राखोनियां कोडें । उकलून दाऊ ॥ ३३॥ 


परिपाठ आणी प्रचित प्रमाण । दोनी राखोन निरूपण 
श्रोते परम विचक्षण । विवरोत पुढें ॥३४॥ 








येथे थोडक्यात परमार्थाचे वर्म सांगितले आहे. हे 
खोटे आहे असे जर कुणी म्हणेल, तर तो माणूस 
अधम आहे असे जाणावे. आणि जो या वर्मास खोटे 
मानील, तो खरोखरच अधमाधमच जाणावा. (२५) 

आता यापुढे काही बोलण्यासारखे उरलेच नाही. 
अज्ञान जोपर्यंत शिल्लक असते, तोपर्यंत परमात्मस्वरूपाचे 
ज्ञान होऊ शकत नाही. 'हे सर्वोत्तमा (रामराया), मी 
जे सांगतो ते असत्य नाही हे तू जाणतोसच.'(२६) 

माझ्या उपासनेची थोरवी हीच आहे की खरोखर 
सत्य असेल तेच ज्ञान लोकांना सांगावे. मी जर मिथ्या 
बोलेन तर दोष प्रभूला लागेल. (कारण श्रीरामाचे दास 
खोटे बोलतात असे ठरेल.) (२७) 

म्हणून जे सत्य आहे, तेच सांगितले जात आहे. 
खरा कर्ता कोण हे साधकाने ओळखले पाहिजे. तसेच 
माया कोठे व कशी उत्पन्न झाली याच्या मुळाचाही 
शोध घेतला पाहिजे. (२८) 

तेच निरूपण पुढे केले जाईल. पूर्वी जे बोलले 
गेले आहे तेच परत बोलावे लागत आहे, तरी श्रोत्यांनी 
सावध होऊन पूर्ण लक्ष द्यावे. (२९) 

सूक्ष्म विषयाचे निरूपण करावयाचे असल्याने 
श्रोत्यांना ते नीट उमजावे म्हणून पूर्वी बोललेलेच 
फिरून बोलणे भाग पडत आहे. (३०) 

स्पष्ट व सूक्ष्म अनुभवाचा विचार केला की 
रूढीचे खंडन होते. म्हणून ही खटपट करावी लागत 
आहे. (३१) 

जनरूढीप्रमाणे बोलावे तर स्वानुभवामुळे प्राप्त 
होणारे समाधान मिळत नाही. बरे, प्रचीतीचे समाधान 
मिळावे म्हणून प्रयत्न केला की जनरूढीशी विरोध 
भासतो. (३२) 

अशा प्रकारे दोन्ही बाजूकडून अडचण उपस्थित 
होते, म्हणूनच बोललेलेच परत बोलावे लागत आहे. आता 
दोन्हीचे रक्षण करून हे कोडे उकलून दाखवू या. (३३) 

जनरूढी आणि अनुभव या दोन्हीचे प्रामाण्य 
राखून निरूपण केले जाईल. विचारवंत श्रोत्यांनी त्याचे 
पुन:पुन:ः मनन करावे. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' प्रचितनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


3 ८-3 


३९२ 


दशक १० : समास ९ 


दासबोध 





दशक १० 


: समास ९ 


पुरुषप्रकृति 


॥ श्रीराम ॥ 


आकाशीं बायो जालानिर्माण । तैसी ब्रह्मी मूळमाया जाण। 


आकाशात वायू निर्माण झाला, त्याप्रमाणे पस्त्रह्माच्या 


त्या वायोमधें त्रिगुण । आणी पंचभूते ॥ १॥ | ठिकाणी मूळ माया उत्पन्न झाली. त्या वायूमध्येच सूक्ष्म 


वटबीजीं असे वाड । फोडून पाहातां न दिसे झाड। 
नाना वृक्षांचे जुंबाड । बीजापासून होती ॥२॥ 


तैसी बीजरूप मूळमाया । विस्तार जाल्म तेथूनियां । 
तिचें स्वरूप शोधुनियां । बरें पाहावें. ॥३॥ 


तेथें दोनी भेद दिसती । विवेकें पाहावी प्रचिती । 


निश्चळीं जे चंचळ स्थिती । तोचि वायो ॥४॥ 
तयामधें जाणीवकळा । जगजञोतीचा जिव्हाळा । 
बायो जाणीव मिळोन मेळा । मूळमाया बोलिजि ॥५॥ 


सरिता म्हणतां बायको भासे । तेथें पाहातां पाणीच असे। 
बिवेकी हो समजा तैसें । मूळमायेसी ॥६॥ 


वायो जाणीव जगज्ञोती । तयास मूळमाया म्हणती । 
पुरुष आणी प्रकृती । याचेंच नांव ॥७॥ 


बायोस म्हणती प्रकृती । आणि पुरुष म्हणती जगजोती । 
पुरुषप्रकती शिवशक्ती । याचेंच नांव ॥८॥ 


वायोमधें जाणीव विशेष । तोचि प्रकृतीमधें पुरुष । 


ये गोष्टीचा बिश्वास । धरिले पाहिजे ॥९॥ 
वायो शक्ति जाणीव ईश्वर । अर्धनारीनटेश्वर । 
लोक म्हणती निरंतर । येणें प्रकारे ॥१०॥ | 











रूपाने पंचमहाभूते आणि त्रिगुण असतात. (१) 


वडाच्या झाडाचे बी अगदी लहान असते. बी 
फोडून पाहिली तर तेथे झाड दिसत नाही, पण त्या एका 
बीजापासूनच वृक्षांचे समूहच्या समूह निर्माण होतात. (२) 


तशी मूळ माया ही बीजरूप असून तिच्यापासून 
ह्या दृश्यसृष्टीचा विस्तार झाला आहे. त्या मूळमायेचे 
स्वरूप नीट विचारपूर्वक जाणून घ्यावे. (३) 


तेथे दोन भेद आहेत, त्यांची प्रचीती विवेकाने 
घ्यावी. निश्चल स्वरूपात जी चंचळता निर्माण होते, तोच 
वायू होय. (४) 


त्यामध्ये जी जाणीव असते, तेच जगज्योतीचे 
सातत्याने अस्तित्व होय. वायू आणि जाणीव दोन्ही 
मिळून मूळ माया असते. (५) 


*सरिता' शब्द उच्चारताच कुणी बाई असावी असे 
वाटते, पण प्रत्यक्षात ती नदी म्हणजे पाणीच असते. 
त्याप्रमाणे मूळ माया' शब्दही उच्चारल्यावर बाईची 
कल्पना येते खरी, पण विवेकी माणसाने नीट विचार 
करून मूळमायेचे स्वरूप जाणून घ्यावे. (६) 


वायू आणि जाणीव म्हणजेच जगज्योती मिळून 
एकत्रितपणे त्यांना मूळ माया म्हणतात. यालाच पुरुष 
आणि प्रकृती असेही म्हणतात. (७) 


वायूला प्रकृती म्हणतात आणि जगज्योती म्हणजे 
जाणीव तिला पुरुष म्हणतात. पुरुष-प्रकृती यांनाच 
शिव-शक्‍्ती असेही नाव आहे. (८) 


वायूमधील विशेष जाणीव हीच प्रकृतीमधील 
पुरुष होय, या गोष्टीवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. (९) 


वायू शक्तिमय तर ईश्वर जाणीवमय आहे. यालाच 
अर्धनारीनटेश्वरर असेही लोक निरंतर म्हणतात. (१०) 


दासबोध दशक १० 


वायोमध्यें जाणीब गुण । तेंचि ईश्वराचे लक्षण । 
तयापासून त्रिगुण । पुढें जालें ॥११॥ 


तया गुणांमधें सत्वगुण । निखळ जाणीवलक्षण। 
त्याचा देहधारी आपण । विष्णु जाणा ॥१२॥ 


त्याच्या अंशें जग चाले । ऐसें भगवद्गीता बोले। 
गुंतळे तेचि उगवले । विचार पाहातां ॥१३॥ 


येक जाणीव वाटली । प्राणीमात्रांस विभागली । 
जाणजाणों वांचविली । सर्वत्र काया ॥ १४॥ 


तयेचें नांव जगज्जोती । प्राणीमात्र तिचेन जिती। 
याची रोकडी प्रचिती । प्रत्यक्ष पाहावी ॥ १५॥ 


पक्षी श्वापद किडा मुंगी । कोणीयेक प्राणी जगी । 


जाणीब खेळे त्याचा आंगी । निरंतर ॥१६॥ 
जाणोनी काया पळविती । तेण गुणें वांचती। 
दडती आणी ल्पती । जाणजाणों ॥ १७॥ 


आवघ्या जगास वांचविती । म्हणोनि नामें जगज्जोती । 
ते गेल्ियां प्राणी मरती । जेथील तेथें ॥१८॥ 


मुळींचे जाणीवेचा विकार । पुढें जाल्या विस्तार। 
जैसे उदकाचे तुषार । अनंत रेणु ॥ १९॥ 
तैसे देव देवता देवतें भूतें । मिथ्या म्हणों नये त्यांतें। 
आपलाल्या सामरथ्ये ते । सृष्टीमधें फिरती ॥२०॥ 


सदा विचरती बायोस्वरूपें । स्वइच्छा पालटिती रूपें। 
अज्ञानप्राणी भ्रमें संकल्पें । त्यास बाधिती ॥२१॥ 


ज्ञात्यास संकल्पचि असेना । म्हणोन त्यांचेच बाधवेना । 
याकारणें आत्मज्ञाना । अभ्यासावें ॥२२॥ 


: समास ९ 











१९३ 


वायूमध्ये जो जाणीव गुण असतो, तेच ईश्वराचे 
लक्षण होय. त्याच्यापासूनच पुढे त्रिगुण उत्पन्न झाले. (११) 
त्या त्रिगुणांपैकी जो शुद्ध सत्त्वगुण तेच जाणिवेचे 
लक्षण होय. त्याचा देहधारी तो विष्णू जाणावा. (१२) 
त्याच्या अंशानेच जग चालते असे भगवद्रीता 
सांगते. दुश्यामध्ये गुंतल्यामुळे शुद्ध जाणिवेचा हा अंश 
(अहं ब्रह्मास्मि) लोप पावतो. सारासारविचाराने तो 
प्रचीतीला येतो. (१३) 
ती शुद्ध जाणीवच सर्व प्राणिमात्रांमध्ये विभागली 
गेली. त्या जाणिवेच्या योगानेच सर्व प्राणी आपापल्या 
देहाचे संरक्षण करतात. (१४) 
त्या शुद्ध जाणिवेचे नाव जगज्योती असून तिच्या 
योगानेच सर्व प्राणिमात्र जगतात. याचा प्रत्यक्ष अनुभव 
आपल्याला नेहमी येतोच. (१५) 
जगात जितके म्हणून प्राणी आहेत, पक्षी, जनावरे, 
किडा, मुंगी आदी कुणीही असो, त्यांच्या अंगी निरंतर 
जाणीव खेळत असते. (१६) 
जाणिवेच्या योगाने त्यांना धोका वाटला की ते 
पळून जातात आणि जीव वाचवितात. जाणिवेमुळेच ते 
लपतात, दडतात व अशा प्रकारे स्वसंरक्षण करतात.(१७) 
ही शुद्ध जाणीवच सर्व जगास वाचविते, म्हणून 
तिला जगज्योती नाव दिले जाते. ती जाणीव नष्ट झाली 
की प्राणी जेथल्या तेथे मरून पडतात. (१८) 
मूळ मायेतील जाणिवेचाच पुढे विस्तार झाला. 
उदकाचे तुषार असावेत, तसे जाणिवेपासून अनंत रेणू 
निर्माण झाले. (१९) 
त्याप्रमाणे देव, देवता, दैवते, भूते वगैरे आपापल्या 
सामर्थ्यानुसार सृष्टीमध्ये फिरत असतात. त्यांना मिथ्या 
म्हणू नये. (२०) 
वायुस्वरूपात ती सदा फिरत असतात व स्वत:च्या 
इच्छेनुसार रूपे पालटत असतात. अज्ञानी लोकांच्या 
ठिकाणी भ्रम असतात, संकल्प असतात, म्हणून त्यांना 
बाधा करतात. (२१) 
जो आत्मज्ञानी असतो त्याच्या ठिकाणी कुठलाही 
संकल्पच नसतो, म्हणून त्याला ते बाधा करूच शकत 
नाहीत. म्हणून आत्मज्ञानाचा अभ्यास करावा. (२२) 


३९४ 


दशक ९० : समास १० 


'दासबोध 





अभ्यासिलीयां आत्मज्ञान । सर्वकर्मास होये खंडण। 
हे रोकडी प्रचित प्रमाण । संदेहे नाही. ॥२३॥ 


ज्ञानेंबिण कर्म विघडे। हें तों कदापि न घडे। 
सद्गुरुवीण ज्ञान जोडे । हेंहि अघटीत ॥ २४॥ 


म्हणोन सद्गुरु करावा । सत्संग शोधून धरावा । 
तत्वविचारा विवरावा । अंतर्यामी ॥ २५॥ 


तत्वें तत्व निरसोन जातां । आपला आपणचि तत्वता । 
अनन्यभावें सार्थकता । सहजचि जाली ॥२६॥ 


विचार न करितां जें केलें। तें तें वाउगे वेर्थ गेलें। 
म्हणोनि विचारीं प्रवर्तलें । पाहिजे आधीं ॥ २७॥ 


विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु । 
ऐसी वचनें सर्वेशु । ठाई ठाई बोलिला ॥ २८॥ 


सिद्धांत साधायाकारणें । पूर्वपक्ष लागे उडवणें। 
परंतु साधकां निरूपणें । साक्षात्कार ॥२९॥ 


श्रवण मनन निजध्यास । प्रचितीनें बाणतां विश्वास । 
रोकडासाक्षात्कार सायास । करणेंचि नलगे ॥३०॥ 





आत्मज्ञानाचा अभ्यास केल्याने सर्व कर्मांचे खंडन 
होते, ही अगदी रोकडी प्रचीती आहे. त्यात संदेहाला 
जागाच नाही. (२३) 
ज्ञानाशिवाय कर्मकल कदापिही नष्ट होत नाही. 
त्याचप्रमाणे सद्गुरूशिवाय ज्ञान झाले, असेही कधी घडू 
शकत नाही. (२४) 
म्हणून सद्गुरूंना शरण जावे, शोधून सत्संग 
करावा आणि अंतर्यामी सतत तत्त्वविचाराचे मनन, 
निदिध्यासन करावे. (२५) 
तत्त्वाने तत्त्वांचे निरसन झाले की आपण केवळ 
आत्मरूपाने उरतो. आत्म्याशी अनन्यभाव ठेवल्याने 
स्वस्वरूपानुभव येऊन साहजिकच सार्थकता लाभते. (२६) 
बिचार न करता जे जे करावे, ते चांगले होत नाही 
व व्यर्थच जाते, म्हणून सर्वप्रथम विचाराच्या ठिकाणी 
प्रवृत्त झाले पाहिजे. (२७) 
जो सारासारविचार करून पाहतो तोच पुरुष 
म्हणवून घेण्यास योग्य ठरतो. जो याप्रकारे विचार करत 
नाही तो पशू होय, अशा अर्थाची वचने भगवंताने ठायी 
ठायी बोलून दाखविली आहेत. (२८) 
सिद्धांताचा निश्चय व्हावा, म्हणून प्रथम पूर्वपक्ष 
मांडून त्याचे खंडण करावे लागते. पण साधकांनी 
चर्चेतच न गुरफटता आत्मसाक्षात्कार करून घ्यावा. (२९) 
सतत श्रवण, मनन, निदिध्यासन केले असता 
प्रचीती येते व विश्वास दृढ होतो. मग रोकडा साक्षात्कार 
होण्यासाठी वेगळे सायास करावेच लागत नाहीत. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पुरुषप्रकृतिनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक १० : 


(] -) 
समास १० 


चळाचळनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


गगनासारिखें ब्रह्म पोकळ । उदंड उंच अंतराळ। 
निर्गुण निर्मळ निश्चळ । सदोदित ॥१॥ 


त्यास परमात्मा म्हणती । आणिक नामें नेणों किती । 
परी तें जाणिजे आदिअंतीं । जैसे तैसे. ॥२॥ 


विस्तीर्ण पसरला पैस । भोंबता दाटला अवकाश । 
भासचि नाहीं निराभास । जैसे तैसे ॥३॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, ब्रह्म हे आकाशासारखे 
पोकळ, अमर्याद उंच असे अंतराळ असून ते सदोदित 
निर्गुण, निर्मळ आणि निश्चल आहे. (१) 

त्यालाच परमात्मा असे म्हणतात. आणखीही त्याला 
किती नावे आहेत ते कसे जाणणार? पण तरी ते परब्रह्म 
आदि, अंती जसेच्या तसेच आहे, हे जाणून घ्यावे.(२) 

खूप मोठी विस्तीर्ण जागा आहे. तिच्या सर्व बाजूंस 
अवकाश दाटलेले आहे, अशी कल्पना केली तर तसा 
भास कदाचित होऊ शकेल, पण परब्रह्म हे निराभास 
असून ते सदैव जसेच्या तसेच असते. (३) 


दासबोध दशक ९० 


चहूंकडे  पाताळतळीं । अंतचि नाहीं अंतराळी । 
कल्पांतकाळीं सर्वकाळी । संचलेंचि असे ॥४॥ 


ऐसें कांही एक अचंचळ। तें अचंचळीं भासे चंचळ। 
त्यास नामेंहि पुष्कळ । त्रिविधा प्रकारें ॥५॥ 


न दिसतां नांव ठेवणें । न देखतां खूण सांगणें । 
असो हें जाणायाकारणें । नामाभिधानें ॥६॥ 


मूळमाया  मूळप्रकृति । मुळपुरुष ऐसें ह्मणती । 
शिवशक्ति नामें किती । नाना प्रकारे ॥७॥ 


परी जें नाम ठेविलें जया । आधीं वबोळखावें तया । 
प्रचितीवीण कासया । वलगना करावी ॥८॥ 


रूपाचि न धरितां सोये । नामासरिसें भरंगळों नये। 
प्रत्ययाविण गळंगा होये । अनुमानज्ञानें ॥९॥ 


निश्चळ गगनीं चंचळ वारा । वाजो लागला भरारां। 
परी त्या गगना आणि समीरा । भे॑ आहे. ॥ १०॥ 


तैसे निश्चळ पस्त्रह्म । चंचळ माया भासला भ्रम । 
त्या भ्रमाचा संभ्रम । करून दाऊ ॥११॥ 


जैसा गगनीं चालिल्या पवन । तैसें निश्चळीं जालें चळण । 
ड्छा स्फूर्तिलक्षण । स्फूर्णरूप ॥१२॥ 


अहंपणें जाणीव जाली । तेचि मूळप्रकृति बोलिली । 
माहाकारणकाया रचली । ब्रह्मांडीची ॥१३॥ 


महामाया  मूळप्रकृती । कारण ते अव्याकृती। 
सूक्ष्म हिरण्यगर्भ म्हणती । विराट ते स्थूळ ॥ १४॥ 


ऐसें पंचीकर्ण शास्त्रप्रमये । ईश्वर्तनुचतुष्ट्ये । 
ह्मणोन हें बोलणें होये । जाणीव मूळमाया ॥ १५॥ 


परमात्मा परमेश्वर । परेश ज्ञानघन ईश्वरु। 
जगदीश जगदात्मा जगदेश्वरु । पुरुषनामें ॥१६॥ 


: समास ९१० 





३९५ 


ते ब्रह्म चहूकडे, पाताळाच्याही खाली, अंतराळाच्या 
वर असे अनंत, सदा सर्वकाळी एवढेच नव्हे, तर 
कल्पांतकाळीही सर्वत्र घनदाट कोंदटलेले असते. (४) 
अशा त्या एकल्या एक अचंचल परब्रह्माच्या 
ठिकाणी काही चंचळ असल्याचा भास निर्माण झाला. 
त्यालाही अनेक प्रकारे बरीच नामे ठेवली गेली. (५) 
जे दिसत नाही त्याला नावे ठेवायची, जे दिसत 
नाही त्याची खूण/लक्षणे सांगायची हे सगळे विलक्षणच 
आहे. पण त्याचे स्वरूप जाणता यावे म्हणून त्यास 
निरनिराळी नावे दिली जातात. (६) 
त्यालाच मूळमाया, मूळप्रकृती, मूळपुरुष असे 
म्हणतात. शिवशक्ती आदीही अनेक नावे नाना प्रकारे 
ठेवली जातात. (७) 
पण ज्या वस्तूला जे नाव ठेवलेले असते, त्या 
वस्तूचे ज्ञान आधी करून घ्यावे. प्रचीतीशिवाय उगीच 
वल्गना करण्यात काय अर्थ आहे? (८) 
रूप न जाणताच नामाच्या योगे भरकटत जाऊ नये. 
अनुभव नसता नुसत्या अनुमानाच्या ज्ञानामुळे गोंधळच 
माजतो. (९) 
निश्चल अशा गगनात एकाएकी चंचळ वारा भरारा वाहू 
लागल तरी त्या गगनात आणि वाऱ्यात खूप भेद आहे. (१०) 
तसेच निश्चल अशा परब्रह्माच्या ठिकाणी चंचळ 
अशा मायेचा भ्रम भासू लागला. त्या भ्रमाचाच विस्तार 
कसा झाला ते आता स्पष्ट करून दाखवू. (११) 
जसा आकाशात वायू झाला तसे निश्चल ब्रह्माज्या 
ठिकाणी हालचाल झाली. *एको5हं बहुस्याम्‌' ही 
इच्छास्फुरणरूप स्फूर्ती निर्माण झाली. (१२) 
निर्विकार ब्रह्माच्या ठिकाणी अहंपणाने जी जाणीव 
झाली तिलाच मूळ प्रकृती म्हणतात. हाच ब्रह्मांडाचा 
महाकारण देह होय. (१३) 
ब्रह्मांडाचा महामाया किंवा मूलप्रकृती हा महाकारण 
देह आहे. अव्याकृती हा कारणदेह आहे. ब्रह्मांडाच्या 
सूक्ष्म देहाला हिरण्यगर्भ म्हणतात आणि स्थूल देहाला 
विराट म्हणतात. (१४) 
शास्त्रामध्ये जे पंचीकरण सांगितले आहे, त्याप्रमाणे 
हे ईश्वराचे चार देह आहेत. म्हणून मूळमायेच्या ठिकाणी 
जाणीव असते, असे म्हणावेच लागते. (१५) 
परमात्मा, परमेश्वर, परेश, ज्ञानघन, ईथर, जगदीश, 
जगदात्मा, जगदीश्वर ही त्या परमात्म्याची पुरुषवाचक 
नामे आहेत. (१६) 





३९६ दशक १९० : समास १० दासबोध 
सत्तारूप ज्ञानस्वरूप । प्रकाशरूप जोतिरूप। सत्तारूप, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशरूप, ज्योतीरूप, 
कारणरूप चिद्रूप । शुद्ध सूक्ष्म अलिप्त ॥ १७॥ | कारणरूप, चिद्रूप, शुद्ध, सूक्ष्म अलिप, 


आत्मा अंतरात्मा विश्चात्मा । द्रष्टा साक्षी सर्वात्मा। 
क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जीवात्मा । देही कूटस्त बोलिजे ॥ १८॥ 


इंद्रात्मा ब्रह्मात्मा हरिहरात्मा । येमात्मा धर्मात्मा नैरुत्यात्मा । 
वरुणवायोकुबेरात्मा  । क्रषीदेबमुनिधर्ता ॥ १९॥ 


गण गंधर्व विद्याधर । येक्ष किन्नर नारद तुंबर। 
सर्ब लोकांचे अंतर । तोसर्वांतरत्मा बोलिजे ॥ २०॥ 
चंद्र सूर्य तारामंडळें । भूमंडळें मेघमंडळें। 
येकवीस स्वर्गे सप्तपाताळें। अंतरात्माच वर्तबी ॥ २१॥ 


गुप्त वल्ली पाल्हाळली । तिची पुरुषनामें घेतलीं । 
आतां स्त्रीनामें ऐकिलीं । पाहिजे श्रोतीं. ॥२२॥ 


मूळमाया  जगदेश्वरी । परमविद्या परमेश्वरी । 
विश्ववंद्या विश्रेश्वरी । त्रेलोक्यजननी ॥ २३॥ 
अंतर्हेतु अंतर्कळा । मौन्यगर्भ जाणीवकळा। 


चपळ जगजोती जीबनकळा । परा पश्यंती मध्यमा ॥ २४॥ 


युक्ति बुद्धि मति धारणा । सावधानता नाना चाळणा । 
भूत भविष्य वर्तमाना । उकळून दाबी ॥ २५॥ 


जागृति स्वप्न सुषुप्तीजाणे । तुर्या ताटस्ता अवस्ता जाणे । 
सुख दुःख सकळ जाणे । मानापमान ॥२६॥ 


ते परम कठीण कृपाळु । ते परम कोमळ स्नेहाळु। 
ते परम क्रोधी लोभाळु । म्यादेवेगळी  ॥ २७॥ 


शांती क्ष्मा विरक्ती भक्ती । अध्यात्मविद्या सायोज्यमुक्ति । 
बिचारणा सहजस्थिती । जयेचेनी ॥ २८॥ 








आत्मा, अंतरात्मा, विश्वात्मा, द्रष्टा, साक्षी, सर्वात्मा, 
क्षेत्रज्ञ, शिवात्मा, जीवात्मा, देही, कूटस्थ इत्यादी नावेही 
आहेत. (१७-१८) 


इंद्रात्मा, ब्रह्मात्मा, हरिहरात्मा, यमात्मा, धर्मात्मा 
नैर्त्रत्यात्मा, वरुण-वायूकुबेरात्मा, क्रषीदेवमुनीधर्ता, 


गण, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुंबर 
इत्यादी सर्व लोकांचे अंतःकरण तोच सर्वांतरात्मा 
म्हणावा. (१९-२०) 


चंद्र, सूर्य, तारामंडळे, भूमंडळे, मेघमंडळे, एकवीस 
स्वर्ग आणि सात पाताळ यांना अंतरात्माच चालवतो.( २१) 


मूळ मायारूपी गुप्त वेल आहे. तिचा अफाट 
विस्तार झाला आहे. प्रथम तिची पुरुषवाचक नामे 
सांगितली. आता श्रोत्यांनी स्त्रीवाचक नामेही ऐकली 
पाहिजेत. (२२) 


मूळमाया, जगदी ध्वरी, परमविद्या, परमेश्वरी, विश्ववंद्या, 
विश्वेश्वरी, त्रैलोक्यजननी, अंतर्हेतु, अंतर्कळा, मौन्यगर्भ, 
जाणीवकळा, चपळ, जगजळ्योती, जीवनकळा, परा, 
पश्यंती, मध्यमा 


युक्‍ती, बुद्धी, मती, धारणा, सावधानता, नाना 
चाळणा, भूत, भविष्य, वर्तमानाला उलगडून दाखविणारी 
शक्‍ती ही तिची स्त्रीनामे आहेत. (२३-२५) 


जी जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती अवस्थांना जाणते, तुर्या, 
तटस्थता, या अवस्थांनाही जाणते. त्याप्रमाणे सुख-दुःख, 
मानापमान आदी सर्वही जाणते, (२६) 


ती अत्यंत कठीण असून कृपाळू आहे, परम 
कोमल आणि स्नेहाळू आहे. त्याचबरोबर परम क्रोधी 
असून अमर्याद प्रेम करणारी आहे. (२७) 


तिच्यामुळेच शांती, क्षमा, विरक्ती, भक्ती, 
अध्यात्मविद्या, सायुज्यमुक्‍्ती, विचारणा आणि सहजस्थिती 
अनुभवास येतात. (२८) 


दासबोध 


दशक १० : 


समास १० ३९७ 





पूर्वी पुरुषनामें बोलिलीं । उपरी स्त्रीनामें निरोपिलीं। 
आतां नपुषकनामें ऐकिलीं । पाहिजे चंचळाचीं ॥ २९॥ 


जाणणें अंत:कर्ण चित्त । श्रवण मनन चैतन्य जीवित । 
येतें जातें सुचीत । होऊन पाहा ॥३०॥ 
मीपण तूंपण जाणपण । ज्ञातेेण  & सर्वज्ञपण। 
जीवपण शिवपण ईश्वरपण । अलिप्तपण बोलिजे ॥ ३१॥ 


ऐसीं नामें उदंड असती । परी ते येकचि जगज्ञोती। 
विचारवंत ते जाणती । सर्वांतरात्मा ॥३२॥ 


आत्मा जगजोती सर्वज्ञपण । तीनी मिळोन येकचि जाण। 
अंतःकर्णचि प्रमाण । ज्ञेप्तीमात्र ॥३३॥ 


ढीग जाले पदार्थांचे । पुरुष स्त्री नपुंसक नामाचे । 


परंतु सृष्टीरचनेचें । किती हणोन सांगावे।॥ ३४॥ 
सकळ चाळिता येक । अंतरत्मा वर्तवी अनेक। 
मुंगीपासून ब्रह्मादिक । तेणेंचि चालती ॥ ३५॥ 


तो अंतरात्मा आहे कैसा । प्रस्तुत वोळखावा आमासा । 
नाना प्रकारींचा तमासा । येथेंचिे आहे ॥३६॥ 


तो कळतो परी दिसेना । प्रचित येते परी भासेना । 
शरीरीं असे परी वसेना । येके ठाई ॥३७॥ 


तीक्षणपणें गगनीं भरे । सरोवर देखतांच पसरे। 
पदार्थ लक्षून उरे। चहुंकडे ॥३८॥ 


जैसा पदार्थ दृष्टीस दिसतो । तो त्यासारिखाच होतो । 
बायोहूने विशेष तो । चंचळविषई॑ ॥ ३९॥ 


कित्येक दृष्टीनें देखे । कितीयेक स्सनेनें चाखे । 
कितीयेक ते वोळखे । मनेंकरूनि ॥ ४०॥ 
श्रोत्री बैसोन शब्द ऐकतो । घ्राणेंद्रियें वास घेतो। 
त्वचेइंद्रियें जाणतो । सीतोष्णादिक ॥ ४९१॥ 
ऐशा जाणे अंतर्कळा । सकळामधें परी निराळा । 
पाहातां त्याची अगाध लीळा । तोचि जाणे ॥ ४१॥ 
तो पुरुष ना सुंदरी । बाळ तारुण्य ना कुमारी । 
नपुंसकाचा देहधारी । परी नपुंसक नव्हे ॥ ४३॥ 


तो चालवी सकळ देहासी । करून अकर्ता म्हणती त्यासी । 
तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवासी । देही कूटस्त बोलिजे ॥ ४४॥ 








पूर्वी पुरुषवाचक नामे सांगितली, नंतर स्त्रीवाचक 
नामे सांगितली. आता चंचळाची नपुंसक नामे ऐकली 
पाहिजेत. (२९) 
जाणणे, अंत:करण, चित्त, श्रवण, मनन, चैतन्य, 
जीवित, जाणारे व येणारे हे सर्व सावध होऊन पहा.(३०) 
मीपण, तूपण, जाणपण, ज्ञातेपण, सर्वज्ञपण, जीवपण, 
शिवपण, ईश्वरपण, अलिप्तपण अशी ही सर्व नावे आहेत. (३१) 
याप्रमाणे असंख्य नामे आहेत, पण ती एकाच 
जगज्योतीची आहेत. विचारवंत असतात ते जाणतात 
को, जगज्योती म्हणजेच सर्वांतरात्मा होय. (३२) 
आत्मा, जगज्ययोती, सर्वज्ञपण तिन्ही मिळून एकच 
आहेत. (पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक व नपुंसक). शुद्ध 
जाणीवस्वरूप अंत:करण हेच यास प्रमाण आहे.(३३) 
पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक आणि नपुंसक वाचक 
पदार्थांचे ढीगच्या ढीग झाले आहेत. आणखी या 
सृष्टीतील कितीतरी नावे सांगता येतील. पण सगळे 
सांगणे कसे शक्‍य आहे. (३४) 
'एक अंतरत्माच सर्वांचा चालक, प्रेरक आहे. मुंगीपासून 
ब्रह्मादिकापर्यंत सर्वांना त्याचेपासूनच प्रेरणा मिळते. (३५) 
तो अंतरात्मा आहे तरी कसा? त्याची जराशी 
ओळख आत्ताच करून घ्यावी. नाना प्रकारचा तमाशा 
(खेळ) त्याच्या ठिकाणीच चाललेला असतो. (३६) 
तो आहे हे कळते, पण तो दिसत नाही. त्याची 
प्रचीती येते, पण तो भासत नाही. शरीरात असतो, पण 
एका ठिकाणी राहात नाही. (३७) 
सूक्ष्ममणाने तो आकाश व्यापून राहतो, तर सरोवर 
पाहिले की तो सरोवरभर पसरतो. सर्व पदार्थांस पाहून 
चहूकडे उरून राहतो. (३८) 
जसा पदार्थ दृष्टीस पडतो त्यासारखा तो होतो. 
बाऱ्यापेक्षाही तो अधिक चपळ आहे. (३९) 
दृष्टीने तो कित्येक पदार्थ बघतो, जिभेने कित्येक 
पदार्थ चाखतो. मनाने तो कित्येक गोष्टी जाणतो. (४०) 
कानांत बसून तो शब्द ऐकतो, नाकाने वास घेतो; 
स्पर्शैद्रियाने शीत-उष्णादिक जाणतो. (४१) 
अशा सर्व अंतरकळा जाणत असूनही तो सर्वांत 
असूनही निराळा असतो. खरोखर त्याची अगाध लीला 
तोच फक्त जाणू शकतो. (४२) 
तो पुरुष नाही, स्त्री नाही, बाळ नाही, तरुण नाही, 
कुमारी नाही. नपुंसकाच्या देहातही तोच असतो, परंतु तो 
नपुंसक नव्हे. (४३) 
तोच सर्व देहांना चालवितो, म्हणून त्याला करून 
अकर्ता असे म्हणतात. या शरीरूपी क्षेत्रात वास करतो 
म्हणून व सर्व जाणतो म्हणून त्यास क्षेत्रज्ञ म्हणतात. 
तसेच देही, कूटस्थ असेही म्हणतात. (४४) 


३९८ 


श्लोक 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षग एव च। 
क्ष: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 


दोनी पुरुष ल्ेकीं असती । क्षराक्षग बोलिजेती। 
सर्व भूतें क्षर म्हणती । अक्षर कूटस्त बोलिजे ॥ ४५ ॥ 
उत्तम पुरुष तो आणीक । निःप्रपंष  निःकळंक। 
निरंजन परमात्मा येक । निर्विकारी ॥ ४६॥ 


च्यारी देह  निर्सावे । साधकें देहातीत व्हावें। 
देहातीत होतां जाणावें । अनन्य भक्‍त ॥ ४७॥ 


देहमात्र निरसुनी गेल । तेथें अंतरात्मा कैसा उस्त्र । 
निर्विकारी विकाराला । ठाव नाहीं. ॥४८॥ 


निश्चळ परब्रह्म येक । चंचळ जाणावें माईक । 
ऐसा प्रत्यय निश्चयात्मक । विवेकें पाहावा ॥ ४९॥ 
येथें बहुत नलगे खळखळ । येक चंचळ येक निश्वळ। 
शाश्वत कोणतें केवळ । ज्ञानें बोळखाबें ॥५०॥ 
असार त्यागून घेईजे सार । म्हणोन सारासारविचार। 
नित्यानित्य निरंतर । पाहाती ज्ञानी ॥५१॥ 
जेथे ज्ञानचि होतें विज्ञान । जेथें मनचि होतें उन्मन । 
तेथें कैंचें चंचळपण । आत्मयासी ॥५२॥ 
सांगणोबांगणीचें काम नव्हे । आपुल्या अनुभवें जाणावें। 
प्रत्ययाबिण  सिणावें । तेंचि पाप ॥५३॥ 


सत्यायेवढें सुकृत नाहीं । असत्यायेवढें पाप नाहीं । 
प्रचितीविण कोठेंचि नाहीं । समाधान ॥५४॥ 


सत्य म्हणिजे स्वरूप जाण । असत्य माया हें प्रमाण । 
येथें निरोपिळें पापपुण्य । रूपेंसहित ॥५५॥ 
दृश्य पाप वोसस्लें। पुण्य परब्रह्म उस्लें। 
अनन्य होतांच जालें । नामातीत ॥५६॥ 


आपण वस्तु स्वतसिद्ध । तेथें नाहीं. देहसमंध । 
पापरासी होती दग्ध । येणें प्रकारें ॥ ५७॥ 


दशक १० : 








समास १० दासबोध 
अर्थ--या लोकात हे दोनच पुरुष आहेत. त्यांना 
क्ष आणि अक्षर असे म्हणतात. सर्व भूते म्हणजे क्षर 
पुरुष, तर कूटस्थ म्हणजे अक्षर पुरुष होय. 
दोन पुरुष या लोकांत आहेत. त्यांना क्ष आणि 
अक्षर म्हणतात. सर्व भूते क्ष आहेत आणि कूटस्थ अक्षर 
म्हणजे अविनाशी आहे, असे सांगतात. (४५) 
याशिवाय जो उत्तम पुरुष म्हणून सांगितला जातो, 
तो म्हणजे निःप्रपंच, निष्कलंक, निरंजन आणि निर्विकारी 
एकला एक परमात्माच होय. (४६) 
पिंडाच्या चारी देहांचे निरसन करून साधकाने 
देहातीत व्हावे. जो या प्रकारे देहातीत होतो, तोच अनन्य 
भक्त जाणावा. (४७) 
सर्व देहांचा निरास झाल्यावर अंतरात्मा म्हणजेच 
देहातील आत्मा कसा उरणार? जेथे देह नाही तेथे हे नाव 
तरी कसे उरणार? निर्विकार परब्रह्म वस्तूच्या ठिकाणी 
विकाराला जागाच नाही. (४८) 
परब्रह्म फक्त एक निश्चल आहे. बाकी मूळमायेसकट 
जे जे चंचळ आहे, बदलणारे आहे, मायिक आहे ते 
जाणून विवेकाने याचा निश्चयात्मक अनुभव घ्यावा.(४९) 
येथे जास्त कटकट करण्याची आवश्यकता नाही. 
एक चंचळ आहे, एक निश्चल आहे. यातील शाश्वत कोणते 
हे केवळ ज्ञानाने, स्वरूपानुभव घेऊन ओळखावे. (५०) 
यातील जे असार आहे त्याचा त्याग करून जे सार 
आहे ते ग्रहण करावे. यालाच सारासारविवेक किंवा 
नित्यानित्यविवेक करून ज्ञानी निरंतर पाहातात. (५१) 
शाब्दिक ज्ञानाचे जेथे अनुभवात रूपांतर होते, जेथे 
मनच उन्मन होते. त्या आत्मवस्तूच्या ठायी चंचळपण 
कसे असेल? (५२) 
हे काही सांगोवबांगीचे काम नाही. मी जे सांगतो 
ते स्वानुभवाने सांगत आहे. तुम्ही स्वतःच्या अनुभवाने 
हे जाणावे. प्रत्ययाशिवाय उगीच शिणणे हे खरोखर 
पापच आहे. (५३) 
सत्यासारखे पुण्य नाही आणि असत्याएवढे पाप 
नाही. अनुभव आल्याशिवाय काही केले तरी समाधान 
लाभणार नाही. (५४) 
स्वरूप म्हणजेच सत्य होय आणि माया असत्य 
आहे प्रमाणांनी सिद्धच झाले आहे. याप्रमाणे पाप-पुण्य 
स्वरूप येथे स्पष्ट केले आहे. (५५) 
दृश्य सृष्टी असत्य असल्याने ती पापरूप आहे, 
ते पाप नष्ट झाले आणि परब्रह्म सत्य आहे, म्हणून तेच 
पुण्य आहे. ते फक्त उरले. त्या परत्रह्माशी ऐक्य होताच 
साधक नामातीत होतो. (५६) 
आपण स्वयंसिद्ध आत्मवस्तूच आहोत. देहाशी 
आपल् काही एक संबंध नाही, असा अनुभव आला कौ 
त्या ज्ञानाग्नीने पापरशी दग्ध होऊन जातात. (५७) 


दासबोध 


दशक १० : 


समास १० ३९९ 





येर्वीं ब्रह्मज्ञानेंवीण । जें जें साधन तो तो सीण। 
नाना दोषांचे क्षाळण । होईल कैसें ॥५८॥ 


पापाचे वळले शरीर । पापचि घडे तदनंतर। 
अंतरीं रोग वरीबरी उपचार । काय करी ॥५९॥ 


नाना क्षेत्री हें मुंडिलें। नाना तीर्थी हें दंडिलें। 
नाना निग्रही खंडिलें। ठाई ठाई. ॥६०॥ 


नाना मत्तिकेनें घांसिलें । अथवा ततप्तमुद्रेनें लांसिलें। 
जरी हें वरीवरी तासिलें। तरी शुद्ध नव्हे ॥६१॥ 


सेणाचे गोळे गिळिले । गोमुत्राचे मोघे घेतले। 
माळा रुद्राक्ष घातले । काष्टरमणी ॥६२॥ 


वेष बरीवरी केल्य । परी अंतरी दोष भरला। 
त्या दोषाच्या दहनाला । आत्मज्ञान पाहिजे ॥६३॥ 


नाना व्रतें नाना दानें । नाना योग तीर्थाटणें। 
सर्बाहुनी कोटीगुणें । महिमा आत्मज्ञानाचा ॥ ६४॥ 


आत्मज्ञान पाहे सदा । त्याच्या पुण्यास नाहींमर्यादा । 
दुष्ट पातकाची बाधा । निरसोन गेली ॥ ६५॥ 


वेदशास्त्री सत्यस्वरूप । तेंचि ज्ञानियांचे रूप। 


पुण्य जालें अमूप । सुकृतेंसीमा सांडिली ॥ ६६॥ 
या प्रचितीच्या गोष्टी । प्रचित पाहावी आत्मदृष्टी । 
प्रचितवेगळे कष्टी । होऊंच नये ॥६७॥ 


आगाये प्रचितीचे लोक हो । प्रचित नस्तां अवघा शोक हो। 
रघुनाथकृपेनें राहो । प्रत्यय निश्चयाचा ॥ ६८॥ 








या ब्रह्मज्ञानाखेरीज एरवी जे जे साधन करावे, ते 
ते व्यर्थ श्रमच होत. त्या साधनांनी पापाचे क्षालन होऊ 
शकत नाही. (५८) 


हे शरीर जणू काय पापाचेच बनले आहे. त्यामुळे 
नंतरही त्याच्याकडून निरंतर पापच घडत असते. अंतरात 
देहबुद्धिरूपी भवरोग झालेला असतो व आपण वखरचे 
उपचार करीत राहतो, तर रोग बरा कसा होणार?(५९) 

नाना क्षेत्रांत जाऊन मुंडण केले, नाना तीर्थक्षेत्रांत 
जाऊन शरीर शिणवले किंवा अनेक प्रकारच्या निग्रहांनी 
नाना प्रकारे ते तोडले. (६०) 


अनेक ठिकाणच्या मातीने ते घासले, अथवा तप्त 
मुद्रेने डागले किंवा हे वरवर तासून जरी काढले, तरी ते 
शुद्ध होणार नाही. (६१) 
शेणाचे (गोमयाचे) गोळे गिळले, गाडगे भरून 
गोमूत्र प्राशन केले, गळ्यात रुद्राक्षाच्या, तुळशीमण्याच्या 
माळा जरी घातल्या, (६२) 


वरवर उत्तम वेष केला, पण अंतरात दोषच दोष 
भरलेला असतो. त्या दोषाचे दहन व्हावे, म्हणून 
आत्मज्ञानाचीच आवश्यकता असते. (६३) 


अनेक व्रते, अनेक दाने, नाना प्रकारचे याग 
किंवा तीर्थाटणे यापेक्षा आत्मज्ञानाचा महिमा कोटिगुणाने 
अधिक आहे. (६४) 


जो सदा आत्मज्ञानात मग्न असतो, त्याच्या 
पुण्याला सीमाच नसते. दुष्ट पातकाची बाधा केव्हाच नष्ट 
झालेली असते. (६५) 


वेदशास्त्रात सत्यस्वरूप म्हणून ज्याचे वर्णन केलेले 
असते तेच ज्ञानी माणसाचे रूप असते. तो सत्यस्वरूपच 
होतो. त्यामुळे अमाप पुण्य संपादन केले जाते. पुण्याची 
सीमाच जणू ओलांडली जाते. (६६) 

या सर्व अनुभवाच्या गोष्टी आहेत. स्वत: अनुभव 
घेऊन पाहावा. अनुभव न घेऊन कष्टी होऊच नये. (६७) 

अहो, प्रचीतीच्या लोकांनो, तुम्ही प्रचीती घ्यावी. 
प्रचीतीशिवाय सर्व दु:खच वाट्याला येते. तुम्हांला 
रघुनाथाच्या कृपेने दृढ अनुभव येऊन तुमचा आत्मस्वरूपाचा 
निश्चय टिकून राहो. (६८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चळाचळनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक दहावा समाप्त. 


दशक अकरावा : भीमदशक 


दशक १९ 


: समास ९ 


सिद्धान्तनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


आकाशापासून वायो होतो । हा तों प्रत्यये येतो । 
बायोपासून अग्नी जो तो। सावध ऐका  ॥१॥ 


वायोची कठिण घिसणी । तेथें निर्माण जाल्म्र वन्ही । 
मंद बायो सोीतळ पाणी । तेथुनि जालें ॥२॥ 


आपापासून जाली पृथ्वी । ते नाना बीजरूप जाणावी । 
बीजापासून उत्पत्ति व्हावी । हा स्वभावचि आहे ॥३॥ 


मुळीं सृष्टी कल्पनेची । कल्पना आहे मुळींची । 
जयेपासून देवत्रयाची । काया जाली. ॥४॥ 


निश्चळामधें चंचळ। तेचि कल्पना केवळ| 
अष्टधा प्रकृतीचे मूळ । कल्पनारूप ॥५॥ 


कल्पना तेचि अष्टधा प्रकृति। अष्टधा तेचि कल्पनामूर्ती । 
मुळाग्रापासून उत्पत्ति । अष्टधा जाणावी ॥६॥ 


पांच भूतें तीन गुण । आठ जालीं दोनी मिळोन । 
म्हणौनि अष्टधा प्रकृति जाण । बोलिजेते ॥७॥ 


मुळीं कल्पनारूप जाली। पुढें तेचि फांपावली । 
केबळ जडत्वास आली । सृष्टिरूपें ॥८॥ 


मुळीं जाली ते मूळमाया । त्रिगुण जाले ते गुणमाया । 
जडत्व पावली ते अविद्यामाया । सृष्टिरूपें ॥९॥ 


पुढें च्यारी खाणी जाल्या । च्यारी वाणी विस्तारल्या । 
नाना योनी प्रगटल्या । नाना वेक्ती  ॥ १०॥ 


ऐसी जाली उभारणी । आतां ऐका संव्हारणी। 
मागील दशकीं विशद करूनि । बोलिलें असे ॥११॥ 


परंतु आतां संकळित । बोलिजेल संव्हारसंकेत। 
श्रोते वक्ते येथें चित्त । देऊन ऐका  ॥१२॥ 








आकाशापासून वायू होतो हे प्रत्यक्ष अनुभवास 
येते. आता वायूपासून अग्नी कसा निर्माण होतो ते 
सावधपणे ऐका. (१) 

वायूचे जे कठीण घर्षण होते, तेथे अग्नी निर्माण 
झाला आणि वायूच्या मंद झुळकेपासून शीतल पाणी 
निर्माण झाले. २) 
आपापासून पृथ्वी निर्माण झाली. पृथ्वीमध्ये नाना 
बीजे सामावलेली असतात. बीजापासूनच वनस्पती, 
प्राणिमात्र यांची स्वाभाविकरीत्या उत्पत्ती होत असते. (३) 

ही संपूर्ण सृष्टीच कल्पनामय आहे. “बहु स्याम्‌' 
ही जी पहिली कल्पना तीच मूळमाया होय. तिच्यापासूनच 
ब्रह्मा, विष्णू व महेश या त्रिदेवांचे देह उत्पन्न झाले. (४) 

निश्चल अशा परब्रह्मामध्ये चंचळाची कल्पना 
करणे हेच अति विलक्षण आहे. याप्रमाणे अष्टधा 
प्रकृतीचे मूळच मुळी कल्पनारूप आहे. (५) 

कल्पनाच अष्टधा प्रकृतिरूपाने व्यक्‍त झाली 
असून अष्टधा प्रकृती हीच मूर्तिमंत कल्पना होय. 
अगदी मुळापासून शेवटपर्यंत जे जे उत्पन्न झाले आहे, 
ते अष्टधा प्रकृतिरूपच आहे, हे जाणून घ्यावे. (६) 

पंचमहाभूते आणि त्रिगुण मिळून आठ तत्त्वे 
होतात. म्हणूनच त्यांना अष्टधा प्रकृती म्हटले जाते. (७) 

प्रथम कल्पनाच मूळमाया सूक्ष्मरूपाने उत्पन्न 
झाली व तीच पुढे वाढली, विस्तारली आणि सृष्टिरूपाने 
स्थूलपणे आकारास आली. (८) 

मुळात जी स्फुरणरूपाने उत्पन्न झाली ती मूळमाया 
होय. तिच्या ठिकाणी त्रिगुण प्रगट झाले, ती गुणमाया 
होय आणि सृष्टिरूपाने जी जडत्वास प्राप्त झाली, ती 
अविद्या माया जाणावी. (९) 

पुढे जीवांच्या चारी खाणी प्रगट झाल्या, चार 
प्रकारच्या वाणी विस्तारल्या, अनेक योनी प्रगट झाल्या 
आणि नाना व्यक्‍ती प्रगट झाल्या. असे असंख्य जीव 
निर्माण झाले. (१०) 

या प्रकाराने या दृश्य सृष्टीची उभारणी झाली. 
आता संहारणी कशी झाली ते ऐका. मागील दशकात 
संहारणी विस्तारपूर्वक सांगितलीच आहे. (११) 

परंतु आता या समासातही संहारणी संकेतरूपाने 
संकलित करून सांगितली जाईल. तरी श्रोत्या-वक्त्यांनी 
चित्त एकाग्र करून ती नीटपणे ऐकावी. (१२) 


दासबोध 


शत वरुषें अनावृष्टि । तेथें आटेल जीवसृष्टि । 
ऐशा कल्यपांताच्या गोष्टी । शास्त्री निरोषिल्या ॥ १३ 


बाराकळीं तपे सूर्य । तेणें पृथ्वीची रक्षा होये। 
मग ते रक्षा विरोन जाये । जळांतरीं ॥९१४॥ 


तें जळ शोषी वैश्वानरु । वन्ही झडपी समीरु । 
समीर वितुळे निराकारु । जैसे तैसे ॥ १५॥ 


ऐसी सृष्टिसंव्हारणी जाली । मागां विस्तारें बोलिली । 
मायानिरासें उरली । स्वरूपस्थिते  ॥१६॥ 


तेथें जीवशिव पिंडब्रह्मंड । आटोन गेलें थोतांड । 
मायेअविद्येचें बंड । वितळोन गेलें ॥ १७॥ 


विवेकेंचि बोलिल्म क्षये । म्हणोनि विवेकप्रळये । 
विवेकी जाणती काये । मूर्खास कळे ॥१८॥ 


सृष्टि शोधिता सकळ । येक चंचळ येकनिश्‍चळ । 
चंचळास कर्ता चंचळ । चंचळरूपी ॥१९॥ 


जो सकळ शरीरीं वर्ते । सकळ कर्तुत्वास प्रवर्ते । 
करून अकर्ता हा वर्ते । शब्द जया ॥२०॥ 


राव रंक ब्रह्मादिक । सकळांमधें वर्ते येक । 
नाना शरीरें चाळक । इंद्रियेंद्रारें ॥२१॥ 


त्यास परमात्मा बोलती । सकळ कर्ता ऐसें जाणती । 
परि तो नासेल प्रचिती । विवेकें पाहावी ॥२२॥ 


जो स्वानामधें गुरुगुरितो । जो सूकरांमधें कुरुकुरितो । 
गाढवी भरोन भुंकतो । आटाहास्यें ॥२३॥ 
लोक नाना देह देखती । विवेकी देहांत पाहाती । 
पंडित समदर्शनें घेती । येणें प्रकारें ॥२४॥ 
श्लेक 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

शुनि चैव श्वपाके च पंडिता: समदर्शिन: ॥ 
देह पाहातां वेगळाले । परंतु अंतर येकचि जालें । 
प्राणीमात्र देखिले । येकांतरें ॥ २५॥ 


अनेक प्राणी निर्माण होती । परी येकचि कळा वर्तती । 
तये नांब जगजोती । जाणतीकळा  ॥ २६॥ 


दशक १९ : समास ९ 








४०१९ 


शंभर वर्षे पृथ्वीवर पाऊसच न पडल्याने सर्व 
जीवसृष्टी नष्ट होईल. अशा प्रकारच्या कल्पान्ताच्या 
गोष्टी शास्त्रांत वर्णन केलेल्या आहेत. (१३) 
सूर्य त्याच्या बार कळांनी तापू लागला की, सर्व 
पृथ्वी जळून तिची राख होऊन जाते. तीच राख 
महाप्रलयाच्या वेळी जळात विरून जाते. (१४) 
अग्नीमुळे ते सर्व जल शोषले जाते व वायूमुळे 
तो अग्नीही विझून जातो. नंतर तो वायूही आकाशाच्या 
ठिकाणी लय पावतो व परब्रह्म मात्र निराकार जसेच्या 
तसेच असते. (१५) 
याप्रकारे सृष्टीचा संहार कसा होतो, हे पूर्वी 
विस्तारपूर्वक सांगितलेच आहे. मायेचाही निरास झाला 
कौ, केवळ निर्विकार स्वरूपस्थिती मात्र उस्ते. (१६) 
अशी स्थिती होते, तेव्हा जीव-शिव, पिंड-ब्रह्मांड, 
वगैरे सर्व थोतांड नाहीसे होते आणि अविद्यामायाही 
संपूर्ण नाश पावते. (१७) 
याप्रमाणे विवेकाने जो संहार करावयाचा, त्याला 
विवेक-प्रलय असे म्हणतात. जे विवेकी असतात, ते 
अनुभवाने जाणतात. पण मूर्खांना हे कसे कळणार? (१८) 
सर्व दृश्य सृष्टीचा विचाराने शोध घेऊ गेले 
असता दोनच तत्त्वे आढळून येतात. एक चंचळ व एक 
निश्चल होय. चंचळाचा कर्ताही चंचळच असतो व तो 
चंचळरूपच असतो. (१९) 
जो सर्वांच्या शरीरास प्रेरणा देतो, . सर्व कर्तृत्व 
ज्याच्यामुळे घडते, त्यालाच करून अकर्ता असे 
म्हटले जाते. (२०) 
राव, रंक, ब्रह्मादिक देव या सर्वांना तोच एक 
चालवतो व सर्वांच्या कर्तृत्वास प्रेरणा देतो. इंद्रियांच्या 
द्वारे तोच अनेक शरीरांना चालना देत असतो. (२१) 
त्यालाच लोक परमात्मा असे म्हणतात व तोच 
सकळांचा कर्ता आहे असेही जाणतात. पण तोही अखेर 
नाश पावतो, याची प्रचीती विवेकाने जाणावी. (२२) 
जो कुत्र्यामध्ये गुरगुरतो, डुकरामध्ये कुरकुरतो आणि 
गाढवात अंतर्यामी भरून अट्टाहासाने ओरडतो. (२३) 
सामान्य लोक नाना देहांकडे स्थूल दृष्टीने पाहतात. जे 
विवेकी असतात ते देहातील अंतरत्म्याला पाहतात. जे पंडित 
असतात ते सर्वांना याप्रकारे समदृष्टीने पाहतात. (२४) 
अर्थ--विद्या आणि विनय यांनी संपन्न असलेला 
ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाल या सर्वांना 
विवेकी पुरुष समदृष्टीने पाहतात. 
प्राण्यांचे देह वेगवेगळे दिसले तरी अंतरी जाणीव 
कळा सर्वांच्या ठिकाणी एकच असल्याने विवेकी पुरुष 
सर्वांना समदृष्टीने पाहातात. (२५) 
अनेक प्राणी निर्माण होतात. पण ते सर्व 
अंत:करणातील जाणिवेच्या योगेच व्यवहार करीत असतात. 
त्या जाणीवकळेलाच जगळ्योती नाव आहे. (२६) 


४०२ दशक ११ 


जाणे । त्वचेमधे सीतोष्ण जाणे । 
जाणे । नाना पदार्थ ॥२७॥ 


श्रोत्री नाना शब्द 
चक्षुमधें पाहों 


जाणे । घ्राणामधें बास तो जाणे । 
जाणे । नाना विषयस्वाद ॥ २८॥ 


रसनेमधें रस 
कर्मइंद्रियामधें 
सूक्ष्म रूपें स्थूळ रक्षी । नाना सुखदु:खें परीक्षी । 
त्यास म्हणती अंतरसाक्षी । अंतरात्मा ॥२९॥ 


आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । चैतन्य सर्वात्मा सूक्ष्मात्मा । 
जीवात्मा शिवात्मा पस्मात्मा । द्र साक्षी सत्तारूप ॥ ३०॥ 


बिकारामधीळ विकारी । अखंड नाना विकार करी । 
तयास वस्तु म्हणती भिकारी । परम होने ॥३१॥ 


सर्व येकचे दिसती । अबघा येकंकार करिती । 
ते अबघी माईक स्थिती । चंचळामधें ॥३२॥ 


चंचळ माया ते माईक । निश्चळ परदग्रहय येक । 
नित्यानित्यविवेक । याकारणें ॥३३॥ 


जातो जीव तो प्राण । नेणे जीव तो अज्ञान । 
जन्मतो जीब तो जाण । वासनात्मक ॥ ३४॥ 


ऐक्य जीव तो ब्रह्मांश । जेथें पिंडब्रह्मांडनिरास । 
येथें सांगितले बिशेष । चत्वार जीव ॥ ३५॥ 


असो हें अवघें चंचळ । चंचळ जाईल सकळ । 
निश्चळ तें निश्चळ । आदिअंतीं ॥३६॥ 


आद्य मध्य अवसान । जे वस्तु समसमान । 
निर्विकारी निर्गुण निरंजन । निःसंग निःप्रपंच ॥ ३७॥ 


उपाधिनिरासे तत्वतां । जीवशिवास ऐक्यता । 
विवंचून पाहो. जातां । उपाधि कैंची ॥३८॥ 


असो जाणणें तितुकें ज्ञान । परंतु होतें. विज्ञान । 
मनें वोळखावे उन्मन । कोण्या प्रकारें ॥३९॥ 


: समास १ 








दासबोध 


सर्व प्राणी कानांनी शब्द ऐकून जाणून घेतात. त्वचेच्या 
योगे त्यांना शीत, उष्ण याचे ज्ञान होते. (डोळ्यांच्या) 
योगेच सर्व प्राणी नाना पदार्थ पाहतात. (२७) 

जिभेच्या योगे त्यांना रसाची जाणीव होते. नाकाच्या 
योगे निरनिराळे वास घेतात. कर्मेद्रियांच्या योगे नाना 
विषयांचा स्वाद ते घेतात. (२८) 

सर्वांच्या हृदयांत सूक्ष्मरूपाने राहून स्थूल देहाचे जो 
रक्षण करतो व नाना सुख-दु:खांची जो अनुभूती घेतो, 
त्यालाच अंतर-साक्षी अंतरात्मा असे म्हणतात. (२९) 

आत्मा, अंतरात्मा, विश्वात्मा, चैतन्य, सर्वात्मा, 
सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, द्रष्य, साक्षी, 
सत्तारूप हीही त्याची नावे आहेत. (३०) 

विकारात्मक शरीरात राहणारा आणि नाना चेष्य करणारा 
म्हणून विकारी, आणि अखंड नाना विकार उत्पन्न करतो, 
म्हणून त्याला सद्‌वस्तू म्हणता येत नाही. पण दृष्टीने जे 
भिकारी आहेत, असे परम हीन लोक या जगज्योतीलाच 
सद्‌वस्तू किंवा परब्रह्म वस्तू म्हणतात. (३१) 

या चंचळाच्या राज्यात सर्व देह बाह्यतः: सारखेच 
दिसतात, म्हणून वर्णाश्रमधर्माचा अनादर करून सर्व 
एकच मानणारांची स्थिती मायिक होय. (३२) 

जे जे म्हणून चंचळ आहे ते सर्व मायिक आहे. 
निश्‍चल परब्रह्म एकले एक जसेच्या तसेच असते. म्हणूनच 
नित्यानित्यविवेकाने त्यास जाणून घ्यावे. (३३) 

जीव जातो असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा प्राण जातो. 
स्वरूप जो जाणत नाही तो अज्ञानी जीव होय. ज्यास जन्म 
असतो तो वासनात्मक जीव जाणावा. (३४) 

स्वरूपी ज्याचे ऐक्य झाले आहे, तो जीव ब्रह्मांश 
होय. तेथे पिंड-ब्रह्मांडाचे निरसन झालेले असते. याप्रमाणे 
हे जीवांचे चार विशेष प्रकार सांगितले आहेत. (३५) 

असो. हे सर्वच चंचळ आहेत व जे जे चंचळ 
असते ते शेवटी नाश पावते. जे निश्चल असते, ते 
आदि-अंती जसेच्या तसे निशश्‍चलच असते. (३६) 

जी परब्नह्मवस्तू आहे, ती आधी, मध्ये व अंती 
सदासर्वकाळ समानच असते. ती निर्विकारी, निर्गुण, 
निरंजन, निःसंग आणि नि:प्रपंच असते. (३७) 

जीवाची उपाधी अविद्या माया व शिवाची उपाधी 
विद्या माया या दोन्ही उपाधींचा तत्त्वज्ञानाने निरस झाला 
असता जीवशिवाची ऐक्यता घडून येते. नीट विचार करून 
पाहिल्यावर उपाधीच नाही, हे कळून येते. (३८) 

हे सर्व जाणणे यास ज्ञान म्हणतात, परंतु ज्ञानाचे 
अनुभवात रूपांतर झाल्यावर मग त्याला विज्ञान असे 
म्हणतात. उन्मन म्हणजे मनाचा लय ज्या अवस्थेत होतो 
ती स्थिती होय. त्या स्थितीचा परिचय मनाने कसा बरे 
होऊ शकेल? (३९) 


दासबोध 


वृत्तीस न कळे निवृत्ति । गुणास कैंची निर्गुणप्राप्ती । 
गुणातीत साधक संतीं । विवेकें केलें ॥४०॥ 


श्रवणापरीस मनन सार। मननें कळे सारासार । 
निजध्यासें साक्षात्कार । निःसंग वस्तु ॥ ४१॥ 


निर्गुणीं जे अनन्यता । तेचि मुक्ति सायोज्यता । 
लक्ष्यांश वाच्यांश आतां । पुरे जाला. ॥४२॥ 


अलक्षी राहिलें लक्ष । सिद्धांती कैंचा पूर्वपक्ष । 
अप्रत्यक्षास कैंचें प्रत्यक्ष । असोन नाहीं. ॥४३॥ 


असोन माईक उपाधी । तेचि सहजसमाधी । 


दशक १९ : समास २ 





४०३ 


जोपर्यंत वृत्ती शिल्लक असते, तोपर्यंत निवृत्ती म्हणजे 
काय हे कळू शकत नाही. गुणांच्या पलीकडे गेल्याशिवाय 
निर्गुणाची प्रापी होऊ शकत नाही. संत असतात ते विवेक 
जागृत करून साधकांना गुणातीत करतात. (४०) 

अध्यात्मनिरूपणाचे श्रवण करण्यापेक्षा त्याचे मनन 
करणे हे अधिक श्रेष्ठ आहे. कारण मनन केल्यानेच 
सारासारविवेक उत्पन्न होतो. याप्रकारे मनन केल्यानंतर 
त्याच्या निदिध्यासाने निःसंग जी आत्मवस्तू तिचा 
साक्षात्कार होतो. (४९) 

निर्गुणाच्या ठिकाणी जी ऐक्यता तिलाच सायुज्यमुक्‍ती 
म्हणतात. याचा साक्षात अनुभव आल्यानंतर वाच्यांश 
आणि ललक्ष्यांश दोन्हीही शिल्लक राहात नाहीत. (४२) 

अलक्ष्याच्या ठिकाणी लक्ष्य विरून जाते. सिद्धांतापुढे 
पूर्वपक्ष कसा टिकणार? इतरांना प्रत्यक्ष वाटणारी माया 
जो साक्षात्कारी झाला, त्याला दिसणार तरी कशी? 
त्याला ती असून नसल्यासारखीच होय. (४३) 

याप्रमाणे जो आत्मानुभवी आहे, त्याला मायारूपी 
उपाधी असून नसल्यासारखीच असल्याने तो नित्य 
सहजसमाधीत लीन असतो. ही स्थिती प्राप्त होण्यासाठी 
श्रवणाने आत्मवस्तूसंबंधी निश्चयात्मक बुद्धी प्राप्त होणे 


श्रवणें बळावी बुद्धी । निश्‍चयाची  ॥ ४४॥ | आवश्यक असते. (४४) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सिद्धान्तनिरूपणनाम' समास पहिला समाप्त. 
(_] 
दशक ९९ : समास २ 
चत्वारदेवनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


येक निश्चळ येक चंचळ । चंचळीं गुंतले सकळ । 
निश्चळ तें निश्‍चळ। जैसे तैसें. ॥९॥ 


पाहे निश्‍चळाचा विवेक । ऐसा लक्षांमधें येक । 
निश्‍चळऐसा निश्चयात्मक । निश्‍चळचि तो ॥२॥ 
या निश्‍्चळाच्या गोष्टी सांगती । पुन्हां चंचळाकडे धांवती । 
चंचळचक्री निघोन जाती । ऐसे थोडे ॥३॥ 
चंचळीं चंचळ जन्मले । चंचळाचिमधें वाढलें । 
अवघें चंचळचि बिंबलें । जन्मवरी ॥४॥ 


पृथ्वी अवघी चंचळाकडे । करणें तितुकें चंचळीं घडे । 
चंचळ सांडून निश्‍चळीं पवाडे) ऐसा कैंचा ॥५॥ 





जगामध्ये दोनच वस्तू आहेत. एक निश्चल आहे, 
एक चंचळ आहे. सर्व प्राणिमात्र चंचळातच गुंतलेले आहेत. 
निश्चल हे सदासर्वकाळ जसेच्या तसे असते. (९१) 
निश्‍चलासंबंधी विचार करणार लक्षावधी माणसांत 
एखादाच असतो. जो निश्‍चलासंबंधी निश्चयात्मक विचार 
करतो, तो स्वत:ही निश्‍चलाप्रमाणे निश्चलच बनतो. (२) 
काही लोक असे असतात की, गोष्टी तर निश्‍चलाच्या 
करतात, पण पुन्हा चंचळाकडेच धावतात. या चंचळाच्या 
चक्रातून सहीसलामत सुटणारे फारच थोडे असतात. (३) 
चंचळात चंचळच जन्मते, ते चंचळातच वाढते आणि 
त्यामुळे जन्मभर मनावर, चंचळाचाच ठसा उमटतो. (४) 
सारी सृष्टी चंचळ आहे. सर्व क्रिया चंचळातच घडत 
असतात. म्हणून चंचळ सोडून निशचलाचा विवेक करणारा 
विरळाच असतो. (५) 


४० 


दशक ११ : समास २ 


दासबोध 





चंचळ कांहीं निश्चळेना । निशश्‍चळ कदापी चळेना । 
नित्यानित्यविवेकें जना । उमजे कांही. ॥६॥ 


कांहीं उमजलें तरी नुमजे । कांहीं समजलें तरी न समजे। 
कांहीं बुझे तरी निर्बुजे। किंचित मात्र ॥७॥ 


संदेह अनुमान आणी भ्रम । अवघा चंचळामधें श्रम । 
निश्‍चळीं कदा नाहीं वर्म । समजलें पाहिजि ॥८॥ 


चंचळाकरी तितुकी माया । माईक जाये विल्या । 
लाहान थोर म्हणावया । कार्य नाहीं ॥९॥ 


सगट माया विस्तारली । अष्टधा प्रकृति फांपाबली। 
चित्रविचित्र  विकारली । नाना रूपें ॥१०॥ 


नाना उत्पत्ती नाना विकार । नाना प्राणी लाहान थोर। 
नाना पदार्थ मकार नाना रूपें ॥११॥ 


विकारवंत  विकारलें। सूक्ष्म जडत्वास आलें। 
अमर्याद दिसो लागलें । कांहींचाबाही ॥ १२॥ 


मग नाना शरीरें निर्माण जालीं । नाना नामाभिधानें ठेविली । 
भाषापरत्वें कळों आलीं । कांहीं कांही. ॥१३॥ 


मग नाना रीति नाना दंडक । आचार येकाहून येक । 
वर्तो लागले सकळ लोक । लोकाचारें ॥१४॥ 


अष्टधा प्रकृतीची शरीरें । निर्माण जालीं ल्ाहानधोरें । 
पुढें आपुलाल्या प्रकारें । वर्ता लागती ॥ १५॥ 


नाना मतें निर्माण जालीं । नाना पाषांडें वाढली । 
नाना प्रकारीचीं उठिलीं । नाना बंडें ॥१६॥ 


जैसा प्रवाह पडिला । तैसाच लोक चालिला । 
'कोण वारील कोणाला । येक नाही... ॥१७॥ 











जे चंचळ आहे ते कधी निश्चल होऊ शकत नाही 
आणि जे निश्चल आहे ते कदापि चळत नाही. 
नित्यानित्यविवेक केल्याने लोकांना चंचळ काय आणि 
निश्चल काय याचे थोडेसे ज्ञान होते. (६) 
'पण थोडे फार कळले तरी न कळल्यासारखेच 

होते. थोडे काही समजले असे वाटते, पण समजलेले 
नसते. काही प्रचीती आल्यासारखी वाटते, पण ती 
किंचितमात्रच कळते. (७) 
माणसाच्या मनात जे संदेह, अनुमान आणि भ्रम 

वगैरे उत्पन्न होतात, ते सर्व चंचळामुळेच होणारे भ्रम 
असतात. या गोष्टी निश्चलामध्ये कधी असूच शकत 
नाहीत, हे वर्म समजले पाहिजे. (८) 
जेवढे काही चंचळाकार आहे ते सर्व मायिक असते 

व जे जे मायिक असते ते नाश पावते. मायानिर्मित वस्तूमध्ये 
लहान -थोर असा भेद करणेच बरोबर नाही. कारण सर्व 
काही नाशिवंतच असते. (९) 
सरसकट सर्वत्र मायाच विस्तारली असून अष्टधा 
प्रकृतीच्या रूपाने तीच फोफावली आहे. तिच्या योगेच 
चित्रविचित्र नाना रूपे उत्पन्न झाली आहेत. (१०) 
मायेच्या योगेच अनेक पदार्थ उत्पन्न झाले आहेत, 

नाना विकार उत्पन्न झाळे आहेत. लहान-थोर असंख्य 
प्राणी, नाना पदार्थ, नाना प्रकार, नाना रूपे यांनी विश्व 
व्यापून गेले आहे. (११) 
अष्टधा प्रकृती विकारवंत असल्याने तिच्या योगे 
सूक्ष्म अव्यक्त असलेली ही सृष्टी दृश्य झाली व अमर्याद 
काहीच्या बाही स्थूल रूपाने प्रगट झाली. (१२) 
मग नाना शरीरे निर्माण झाली. त्यांना नाना नामे 
ठेवली गेली. भाषेच्या योगाने त्यांतील काही काही कळून 
येऊ लागली. (१३) 
मग नाना रीती, नाना दंडक निर्माण झाले. निरनिराळ्या 
प्रकारचे लोकाचार रूढ झाले. ते एकापेक्षा एक भिन्न होते 
ब त्या लोकाचारांप्रमाणे सर्व लोक वागू लागले. (१४) 
अष्टधा प्रकृतीच्या योगे अनेक लहानथोर शरीरे 
निर्माण झाली ब लोक आपापल्या स्वभावानुसार वागू 
लागले. (१५८) 
अनेक मतमतांतरे निर्माण झाली. अनेक पाखंडे 

वाढू लागली. नाना प्रकारचे नाना मतप्रवाह निर्माण 
झाले. (१६) 
रूढीचा प्रवाह जसा निर्माण झाला, त्याला अनुसरून 

लोक वागू लागले. कोण कोणाला जाब विचारणार, अशी 
परिस्थिती निर्माण झाली. (१७) 


दासबोध 


दशक १९: समास २ 


9 ष्‌ 





पृथ्वीचा जाला गळांठा । येकाहून येक मोठा । 
कोण खर कोण खोटा । कोण जाणे ॥ १८॥ 


आचार बहुकचिंत पडिल्ा । कित्येक पोटासाठी बुडाला । 
अवघा वबरपंगचि जाला । साभिमानें ॥१९॥ 
देव जाळे उदंड । देवांचे मांडलें भंड । 
भूतादेवतांचे थोतांड । येकचि जालें ॥२०॥ 


मुख्य देव तो कळेना । काशास कांहींच मिळेना । 
येकास येक वळेना । अनावर ॥२१॥ 


ऐसा नासलत विचार । कोण पाहातो सारासार । 
कैंचा ल्हान कैंचा थोर । कळेचिना ॥२२॥ 


शास्त्रांचा बाजार भरला । देवांचा गल्बला जाला । | 


लोक कामनेच्या व्रताला । झोंबोन पडती ॥२३॥ 


ऐसें अवघें नासलें। सत्यासत्य हारपले । 
अवघें अनायेक जालें । चहूंकडे ॥ २४॥ 


मतामतांचा  गल्बल् । कोणी पुसेना कोणाला । 
जो जे मतीं सांपडला । तयास तेंचि थोर ॥ २५॥ 


अभिमान । तेणें पाविजे पतन । 
ज्ञाते जन । सत्य शोधिती ॥ २६॥ 


असत्याचा 
ह्ाणोनियां 


लोक वर्तती सकळ । तें ज्ञात्यास करतळामळ । 
आतां ऐका केवळ। विवेकी हो ॥२७॥ 


लोक कोण्या पंथें जाती । आणि कोण्या देवास भजती । 
ऐसी हे रोकडी प्रचिती । सावध ऐका ॥ २८॥ 


मृत्तिका धातु पाषाणादिक । ऐसिया प्रतिमा अनेक । 


बहुतेक लोकांचा दंडक । प्रतिमादेवीं ॥२९॥ 
नाना देवांचे अवतार । चरित्रे ऐकती येक नर । 
जप ध्यान निरंतर। करिती पूजा ॥३०॥ 


येक सकळांचा अंतरात्मा । विश्रीं वर्ते जो विश्वात्मा । 
द्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । मानिती येक ॥३१॥ 





सर्व पृथ्वीवर एकच गोंधळ माजून राहिला. प्रत्येक 
जण स्वत:ला दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ मानू लागला. त्यामुळे कोण 
खरा आणि कोण खोटा हेच कळेनासे झाले. (१८) 
नाना प्रकारचा आचार रूढ झाला. पोगसाठी उत्तम 
आचार बुडाला, तर अभिमानामुळे आचाराचा देखावा 
दांभिक लोक करू लागले. (१९) 
देव उदंड झाले. सर्वत्र देव-देवतांचे बंड माजले. 
भूते आणि दैवते यांचे थोतांड सर्वत्र माजून कुणाला 
काही कळेनासे झाले. (२०) 
खरा देव कोणता हे कुणीच जाणत नव्हते. एकाची 
मते दुसऱ्याच्या मतांशी मिळत नव्हती. सर्वच मतभेद 
अनावर झाले आणि कुणीच कुणाचे ऐकत नाही अशी 
अनवस्था ओढवली. (२१) 
याप्रमाणे सगळा समाज विवेकहीन बनला आहे. 
सारासार विचार करणारा कुणी राहिलेला नाही. त्यामुळे 
कोण लहान, कोण थोर हेही कळेनासे झाले आहे. (२२) 
शास्त्रांचा बाजार भरला आहे. देवांची एकच गर्दी 
झाली आहे. लोक सकाम व्रतवैकल्ये करण्यासाठी 
जीवाचा आटापिटा करीत आहेत. (२३) 
अशा प्रकारे सर्वच नासले आहे. सत्यासत्य 
कळेनासे झाले आहे. जिकडे-तिकडे योग्य नेता कुणी 
नसल्याने अराजक माजले आहे. (२४) 
मतमतांचा गल्बला माजून कुणी कुणाला विचारीत 
नाही असे झाले आहे. जो ज्या मतांच्या प्रवाहात 
सापडतो, त्याला तेच मत श्रेष्ठ वाटू लागते. (२५) 
असत्याचा अभिमान धरला की अध:पात ठरलेला 
असतो. म्हणूनच ज्ञाते लोक सत्याचा शोध घेत असतात. (२६) 
लोक ज्याप्रमाणे वागत असतात, ते तसे का 
वागतात हे ज्ञात्या पुरुषांना तळहातावरील आवळ्याप्रमाणे 
स्पष्टपणे कळून येत असते. तरी आता विवेकी पुरुषांनी 
हे सर्व नीट ऐकावे. (२७) 
लोक कोणत्या मार्गाचे आचरण करतात, कुठल्या 
देवाला भजतात, त्यासंबंधीचा रोकडा अनुभव आता 
सावधपणे ऐका. (२८) 
मृत्तिका, धातू, पाषाणादींच्या अनेक प्रकारच्या 
प्रतिमा असतात. बहुतेक लोक रूढ मार्गाने अशा 
प्रतिमारूपी देवांना भजतात. (२९) 
काही लोक देवांचे जे नाना अवतार झाले, त्या अवतारांची 
चरित्रे आदराने ऐकतात व त्यांची पूजा करून निरंतर त्यांचा 
जप, ध्यान आदी करीत असतात. (३०) 
तर काही लोक या जगातील सर्व जीवांचा तो अंतरात्मा 
आहे, या जगात जो विश्वात्मा, द्रष्य, साक्षी, ज्ञानात्मा म्हणून 
ओळखला जातो, त्या एकाला मानतात आणि भजतात. (३१) 


४०६ 


येक ते निर्मळ निश्चळ । कदापी नव्हेति चंचळ । 


अनन्यभावें केवळ। बस्तुच ते ॥३२॥ 
येक नाना प्रतिमा । दुसर अवतारमहिमा । 
तिसरा तो अंतरत्मा । चौथा तो निर्विकारी ॥ ३३॥ 


ऐसे हे चत्वार देव । सृष्टीमधीलळ स्वभाव । 
यावेगळा अंतर्भाव । कोठेंचि नाही. ॥३४॥ 


अवघें येकचि मानिती । ते साक्ष देव जाणती । 
परंतु अष्टधा प्रकृति । बोळखिली पाहिजे ॥ ३५॥ 


प्रकृतीमधील 
भावातीत 


जो निर्मळास ध्याईल। तो निर्मळचि होईल । 


देव । तो प्रकृतीचा स्वभाव । 
माहानभाव । विवेकें जाणावा ॥ ३६॥ 


जो जयास भजेल। तो तद्रूप जाणावा ॥ ३७॥ 
क्षीरी नीर निबडिती । ते राजहंस बोलिजेती । 
सारासार जाणती । ते माहानभाव ॥ ३८॥ 


अरे जो चंचळास ध्याईल । तो सहजचि चळेल । 
जो निश्‍चळास भजेल। तो निश्‍चळचि ॥३९॥ 


प्रकृतीसारिखिं चाले । परी अंतरीं शाश्वत वोळखावे । 
सत्य होऊन वर्तावें । लोकांऐसें ॥ ४०॥ 


दशक १९ : 





समास ३ दासबोध 
तर काही लोक निर्मळ, निश्चल अशा परब्रह्म 
बस्तूलाच अनन्यभावाने भजतात. त्यांची त्या अचळ 
परब्रह्माच्या ठिकाणी अचल निष्ठा असते. त्यामुळे ते 
केवळ वस्तुरूपच होऊन राहतात. (३२) 
याप्रमाणे नाना प्रतिमा हा एक प्रकार, दुसरा प्रकार 
अवतारमहिमा, तिसरा प्रकार अंतरात्मा, आणि चौथा 
प्रकार निर्विकार परब्रह्म. (३३) 
असे हे चार प्रकारचे देव सांगितले जातात. ह्या चार 
प्रकारांखेरीज इतर कुठलाही प्रकार या सृष्टीत आढळून 
येत नाही. (३४) 
कुणी एकच प्रकार साक्षी देवाचा जाणतात. पण 
हे सर्व अष्टधा प्रकृतीतच आहेत, हे जाणून घेतले 
पाहिजे. (२३५) 
अष्टधा प्रकृतीमधील देव हा प्रकृतीच्याच स्वभावाचा 
म्हणजे मायिकच असतो. म्हणून भावातीत जो खरा देव 
तो श्रेष्ठ पुरुषाने विवेकाने जाणून घ्यावा. (३६) 
जो निर्मळ, निश्चल अशा देवाचे ध्यान करील, तो 
स्वतःही निर्मलच होईल. जो ज्याचे भजन करतो, तो 
त्याच्याशी तद्रूप होतो, हे जाणून घ्यावे. (३७) 
क्षीरनीर एकत्र केले असता त्यातून पाणी सोडून 
दूध जे ग्रहण करतात, त्यांनाच राजहंस म्हटले जाते. तसे 
जे सारासार निवडून सार ग्रहण करतात, तेच आत्मसाक्षात्कार 
पुरुष जाणावेत. (३८) 
अरे, जो चंचळाचे ध्यान करतो तो स्वतःही 
चंचळच बनतो आणि जो निश्‍चलास भजेल तो निशचलच 
होईल, हे जाणून घ्यावे. (३९) 
सर्वसामान्य प्रापंचिकासारखे वर्तन असावे, पण अंतरांत 
शाश्वत आत्मवस्तूचे अनुसंधान असावे. स्वत: सत्य वस्तू 
होऊन लोकांमध्ये मात्र लोकांसारखेच वागावे. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चत्वारदेवनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक ११९ 


.] (.) 


: समास ३ 


सिकवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


बहुतां जन्मांचा सेवट । नरदेह सांपडे अवचट । 
येथें वर्तावे चोखट । नीतिन्यायें ॥१॥ 


प्रपंच करावा नेमक । पाहावा परमार्थविवेक । 
जेणेंकरितां उभय ल्योक । संतुष्ट होती. ॥२॥ 


शत वरुषें बय नेमिले । त्यात बाळपण नेणतां गेलें । 
तारुण्य अवघें वेचले । विषयांकडे ॥३॥ 





अनेक जन्मांच्या शेवटी अचानक नरदेह लाभतो. 
नरदेहात नीतिन्यायाने शुद्ध आचरण करून त्याचे 
सार्थक करावे. (१) 
माणसाने प्रपंचही नीतिनियमाने वागून अगदी 
व्यवस्थित करावा आणि परमार्थासंबंधीही विचार करावा. 
असे केल्याने इहलोक आणि परलोक दोन्हीकडे सुख 
लागते. (२) 
माणसाचे आयुष्य अंदाजे शंभर वर्षांचे मानले जाते. 
त्यातील बालपण तर अज्ञानातच निघून जाते आणि तारुण्य 


तर सगळे विषयभोग भोगण्यात खर्ची पडते. (३) 


दासबोध 


रोग । भोगणें लागे कर्मभोग। 
योग । कोणे वेळे ॥४॥ 


वृद्धपणीं नाना 
आतां भगवंताचा 


राजिक देबिक उदेग चिंता । अन्न वस्त्र देहममता। 
नाना प्रसंगे अवचिता । जन्म गेला ॥५॥ 


लोक  मरमरो जाती । बडिलें गेलीं हे प्रचिती । 
जाणत जाणत निश्‍चिती । काये मानिळें ॥६॥ 


गृहासी लागला । आणि सावकास निजेला। 
॥७॥ 


अग्र 
तो कैसा म्हणावा भला । आत्महत्यारा 


पुण्यमार्ग अवघा बुडाल्म । पापसंग्रह उदंड जाल्म। 
येमयातनेचा झोल । कठीण आहे ॥८॥ 


तरी आता ऐसें न करावें । बहुत विवेकें वर्ताविं। 
इहलोक परत्र साधावें । दोहींकडे ॥९॥ 


आळसाचें फळ रेकडें । जांभया देऊन निद्रा पडे। 
सुख म्हणौन आवडे। आळसी लोकां ॥ १०॥ 


साक्षेप करितां कष्टती। परंतु पुढें सुरवाडती। 


खाती जेविती सुखी होती । येत्लेंकरूनी  ॥१९॥ 
आळस उदास नागवणा । आळस प्रेत्लबुडवणा । 
आळसे करंटपणाच्या खुणा । प्रगट होती॥ १२॥ 


म्हणौन आळस नसावा । तरीच पाविजे वैभवा। 
अस्त्री परत्री जीवा । समाधान ॥१३॥ 


प्रेलन करावा तो कोण । हेंचि ऐका निरूपण 
सावध करून अंतःकरण । निमिष्य येक ॥१४॥ 


प्रातःकाळी उठावें | कांहीं पाठांतर करावें । 
येथानशक्ति आठवावे । सर्वोत्तमासी ॥१५॥ 


मग दिशेकडे जावें । जे कोणासिच नव्हे ठावें । 
शौच्य आच्मन करावें । निर्मळ जळें ॥१६॥ 


दशक ९९ : 





समास ३ ४०७ 


म्हातारपणी देह अनेक रोगांनी जर्जर होतो. 
प्रार्धाप्रमाणे कर्मभोग भोगावेच लागतात. मग भगवंताची 
प्राप्ती करून घेण्यास वेळ तरी कसा मिळणार? (४) 
राजकीय त्रास, दैविक ताप, उद्वेग, चिंता, अन्न- 
वस्त्राची तरतूद करणे, देहममता आणि इतर अचानक 
ओढवणारे प्रसंग यात बघता बघता आयुष्य सरून जाते. (५) 
आजूबाजूला लोक मरतच असतात, वडील माणसेही 
जातात. हा अनुभव सतत येतच असतो. हे जाणून तरी 
निश्‍चिंत कसे राहावे? (६) 
एखाद्या माणसाच्या घराला आग लागलेली असता 
त्याने बेसावधपणे खुशाल झोपून राहावे, तर त्याला 
शहाणा कोण म्हणेल? त्याला आत्मघातकीच म्हणावे 
लागेल. (७) 
जीवनात माणसाने काहीच पुण्य केले नाही आणि 
उदंड पापसंग्रहच केला, तर त्याला पुढे कठीण अशा 
यमयातनेच्या हल्ल्यास तोंड द्यावे लागते. (८) 
म्हणून आता असे करू नये. प्रपंच आणि 
परमार्थात दोन्हीकडे अत्यंत विवेकाने वागावे आणि 
इहलोकी आणि परलोकी आपले हित साधावे. (९) 
जो कोणी अत्यंत आळशी असतो, त्याला त्याच्या 
आळसाचे फळ तत्काळ प्राप्त होते. असा माणूस जांभया 
देऊन खुशाल झोपी जातो. आळशी लोकांना अशा प्रकारे 
झोपून राहण्यातच सुख वाटते. (१०) 
जे कोणी कष्ट करतात, त्यांना पुढे सुख 
मिळते. प्रयत्नपूर्वक उद्योग केल्याने ते खाऊन-पिऊन 
सुखी होतात. (११) 
आळसामुळे माणसाला कधी सुख लाभू शकत 
नाही. तो उदास होतो. सर्व प्रकारे तो नागवला 
जातो. आळसामुळे प्रयत्न केलाच जात नाही आणि 
अखेर करंटेपणाची लक्षणे आळशी मनुष्याच्या ठिकाणी 
स्पष्टपणे दिसू लागतात. (१२) 
म्हणून माणसाने कधी आळस करू नये. आळस 
सोडून उद्योग केल्यानेच वैभव प्राप्त होते आणि जीवाला 
इहलोकी आणि परलोकी समाधान प्राप्त होते. (१३) 
पण तो प्रयत्न कोणता करावा, याचे निरूपण आता 
क्षणभर चित्त एकाग्र करून सावधपणे ऐका. (१४) 
रोज प्रातःकाळी उठावे, नित्य काहीतरी पाठांतर 
करावे आणि यथाशक्ती सर्वोत्तमास आठवावे. (१५) 
मग गावाबाहेर लांब कोठेतरी शौचास जावे व 
स्वच्छ पाण्याने हातपाय धुऊन आचमन करवे. (१६) 


४०८ दशक १९ 


मुखमार्जज  प्रातःस्त्रान । संध्या तर्पण देवतार्चन । 
पुढें वैश्यदेव उपासन । येथासांग ॥ १७॥ 


कांही फळाहार घ्यावा । मग संसारधंदा करावा । 
सुशब्दे राजी राखावा । सकळ लोक ॥१८॥ 


ज्या ज्याचा जो व्यापार । तेथें असावें खबर्दार । 
दुषशच्चितपणें तरी पोर । वेढा लावी ॥१९॥ 


चुके ठके विसरे सांडी । आठवण जाल्ियां चर्फडी । 
दुशश्‍्चित आळसाची रोकडी । प्रचित पाहा ॥ २०॥ 


याकारणें सावधान । येकाग्र असावें मन । 
तरी मग जेबितां भोजन । गोड वाटे ॥२१॥ 


पुढें भोजन जालियांबरी । कांहीं बाची चर्चा करी । 
येकांती जाऊन विवरी । नाना ग्रंथ ॥२२॥ 


तरीच प्राणी शाहाणा होतो । नाहींतरी मूर्खचि राहातो । 
लोक खाती आपण पाहातो । दैन्यवाणा ॥२३॥ 


ऐक सदेवपणाचें ल्ह्षण । रिकामा जाऊं नेदी येक क्षण । 
प्रपंचवेवसायाचें ज्ञान । बरे पाहे. ॥२४॥ 


कांहीं मेळवी मग जेवी । गुंतल्या लोकांस उगवी । 
शरीर कारणी ल्मवी। कांही तरी ॥ २५॥ 


कांहीं धर्मचर्चा पुराण । हरीकथा निरूपण । 
वायां जाऊं नेदी क्षण । दोहींकडे ॥२६॥ 


ऐसा जो सर्वसावध । त्याचा कैंचा असेल खेद । 
विवेकें तुटल्ञ समंध । देहबुद्धीचा  ॥ २७॥ 


आहे तितुकें देवाचें । ऐसे वर्तणें निश्‍चयाचें । 
मूळ तुटे उद्देगाचें । येणें रीती. ॥ २८॥ 


: समास ३ 





दासबोध 


नंतर तोंड धुऊन प्रातःस्रान करावे आणि 
संध्या, तर्पण, देवतार्चन करून यथासांग वैश्वदेव व 
उपासना करावी. (१७) 

नंतर काही फलाहार घेऊन मग संसारासाठी आवश्यक 
तो उद्योग-धंदा करावा. सर्वांशी नेहमी गोड बोलून 
सर्वांना राजी राखावे. (१८) 

ज्याचा जो काही व्यापार, धंदा असेल तो अत्यंत 
दक्षतेने, सावधपणे करावा. तेथे बेसावधपणा केल्यास 
एखादे पोरही फसवू शकेल, हे ध्यानी घ्यावे. (१९) 

जो माणूस चुकतो, फसतो, विसरतो, वस्तू वा 
पदार्थ हखवतो आणि नंतर आठवण आल्यावर चरफडतो 
त्याची फटफजिती होते. दुश्चितपणा ब आळस यांच्या 
परिणामामुळे अशी प्रचीती येते. (२०) 

म्हणून माणसाने अत्यंत सावध असावे. जे काही 
करायचे असेल ते मन एकाग्र करून करावे. अशारीतीने 
उद्योगधंदा व्यवस्थित करून घरी आल्यावर भोजन केले 
असता ते गोड लागते. (२९) 

पुढे भोजन झाल्यावरही अनेक चांगल्या ग्रंथांचे 
वाचन करावे, त्यावर चर्चा करावी. नंतर एकांतात त्यावर 
मनन, चिंतन करावे. (२२) 

याप्रमाणे केल्यानेच माणूस शहाणा होतो, नाहीतर 
तो मूर्खच राहतो. आणि मग लोक खात-पीत असताना 
त्यांच्याकडे आशाळभूतासारखा दैन्यवाणा होऊन पाहात 
राहतो. (२३) 

आता भाग्यवंताचे लक्षण सांगतो, ते ऐक. भाग्यवान 
असतो, तो एक क्षणभरही रिकामा बसून राहात नाही. 
आपल्या प्रपंचासाठी जो व्यवसाय करतो, त्याचे उत्तम 
ज्ञान तो संपादन करतो व सर्व वेळ सार्थकी लावतो. (२४) 

काही ना काही कमावल्याशिवाय जो खात नाही 
व अडलेल्या-नडलेल्या लोकांना जो यथाशक्ती मदत 
करीत असतो, असा मनुष्य खरोखरच आपल्या देहाचे 
सार्थक करतो. (२५) 

तो रोज काही ना काही धर्मचर्चा करतो, पुराण 
श्रवण करतो आणि हरिकथा व अध्यात्मनिरूपण यात 
वेळ घालवतो. प्रपंच आणि परमार्थ दोन्हीकडे तो एक 
क्षणही वाया जाऊ देत नाही. (२६) 

असा जो सर्वकाळ सर्व विषयांबाबत अत्यंत 
सावध असतो त्यास खेद होईलच कसा ? सारासारविचाराने 
तो देहबुद्धीचा संबंध तोडून टाकतो. (२७) 

जे काही आहे, ते सर्व देवाचे आहे, असा 
त्याच्या बुद्धीचा ठाम निश्चय झालेला असतो व त्यास 
अनुसरून तो वागत असल्याने उद्वेगाचे मूळ कारणच 
नाहीसे होते. (२८) 


दासबोध 


दशक ११९ : समास ४ 


४०९ 





प्रपंची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचिकर्ण । 
महावाक्याचें विवरण । करिता सुटे ॥२९॥ 


कर्म उपासना आणि ज्ञान । येणें राहे समाधान । 
परमार्थाचे जें साधन । तेंचि ऐकत जावें ॥ ३०॥ 


प्रपंच उत्तम प्रकारे होण्यासाठी सुवर्णाची म्हणजे पैशाची 
आवश्यकता असते, तर परमार्थासाठी पंचीकरण 
घेणे आवश्यक असते. यानंतर ' तत्त्वमसि' 
महावाक्‍्यांचे मनन, निदिध्यासन म्हणजेच विवरण केले 
असता मोक्ष प्राप्त होतो. (२९) 
कर्म, उपासना आणि ज्ञान यांपैकी आपणांस रुचेल 
ते परमार्थ-साधन करावे. यांचेसंबंधी सतत श्रवण करावे, 


म्हणजे शाश्वत समाधान प्राप्त होते. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'सिकवणनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक ११ 


(13 


: समास ४ 


विवेकनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म म्हणिजे निराकार । गगनासारिखा विचार । 
विकार नार्ही निर्विकार । तेंचि ब्रह्मा ॥९१॥ 


ब्रह्म म्हणिजे निश्चळ । अंतरात्मा तो चंचळ । 
द्रष्टा साक्षी केवळ। बोलिजे तवा ॥२॥ 


तो अंतरात्मा म्हणिजे देव । त्याचा चंचळ स्वभाव । 
पाळिताहे सकळ जीव । अंतरी बसोनी ॥३ ॥ 


त्यावेगळे जड पदार्थ । तेणेंबीण देह वेर्थ । 
तेणेंचे कळे परमार्थ । सकळ कांहीं. ॥ ४॥ 


कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । 
प्रवृत्तिमा्ग निवृत्तिमार्ग । देव चि चालवी ॥ ५॥ 


चंचळेंबिण निश्चळ कळेना । चंचळ तरी स्थिरावेना । 
ऐसे हे विचार नाना। बरे पाहा ॥६॥ 


चंचळनिश्चळाची संधी । तेथें भांबावते बुद्धि । 
कर्ममार्गाचे जे विधी । ते मग ऐलिकडे ॥७॥ 


देव या सकळांचे मूळ। देवास मूळ ना डाळ । 
परब्रह्म तें निश्चळ । निर्विकारी ॥ ८॥ 








ब्रह्म हे निरकार असते. ते गगनासारखे असे 
म्हणता येईल, पण गगनाच्या ठिकाणी विकार असतो 
आणि ब्रह्म हे पूर्ण निर्विकार असते. (१) 
ब्रह्म हे निश्चल असते, तर अंतरात्मा हा चंचळ 
असतो. त्याला द्रष्य अथवा केवळ साक्षी असे 
म्हणतात. २ 
तो अंतरात्मा म्हणजेच देव होय. तो चंचळ 
स्वभावाचा असून सर्वांच्या अंत:करणात जाणीवरूपाने 
राहून सर्व जीवांचे पालन करतो. (३) 
त्या अंतरात्म्याशिवाय सर्व दृश्य पदार्थ अचेतन 
असतात. त्याच्याशिवाय देहालाही काही अर्थ उरत नाही. 
त्या अंतरात्म्याच्या योगे परमार्थ आदी सगळ्या गोष्टींचे 
ज्ञान होते. (४) 
कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग, सिद्धांतमार्ग, 
प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग सर्व काही देव म्हणजे अंतरात्माच 
चालवतो. (५) 
चंचळाशिवाय म्हणजेच अंतरात्म्याशिवाय निश्चल 
अशा परब्रह्माचे ज्ञान होत नाही आणि जे चंचळ असते 
ते टिकू शकत नाही, ते नाश पावते. अशा प्रकारे नाना 
विचार उत्पन्न होतात, ते नीट जाणून घ्यावेत. (६) 
चंचळ अंतरत्म्याकडून निश्चल परत्रह्माकडे जाताना 
त्याच्या संधिकालात मध्येच शून्यत्वाचे विध्न येते, तेथे 
साधकाची बुद्धी भांबावून जाते. म्हणून तो शून्यालाच 
पखह्य समजण्याचा संभव असतो. त्या स्थितीत कर्ममार्गाचे 
बिधिनिषेध अलीकडेच राहतात. (७) 
देव किंवा अंतरात्मा हाच सर्वांचे मूळ असला, तरी 
त्या देवाला मूळ ना शेंडा अशी स्थिती असते. फक्त परब्रह्म 
हेच निश्चल आणि निर्विकारी असते. (८) 


४९० 


निर्विकारी आणि विकारी । येक म्हणेल तो भिकारी । 
विचाराची होते वारी । देखतदेखतां ॥९॥ 


सकळ परमार्थास मूळ । पंचीकर्ण माहावाक्य केवळ । 
तेंचि करावें प्रांजळ । पुनःपुन्हा ॥१०॥ 


पहिला देह स्थूळकाया । आठवा देह मूळमाया । 
अष्ट देह निर्शल्यां । विकार कैंचा ॥११॥ 


याकारणें विकारी । साचाऐसी बाजीगरी । 
येक समजे, येक खरी । मानिताहे ॥१२॥ 


उत्पत्ति स्थिती संव्हार । यावेगळा निर्विकार । 
'कळायासाठीं सारासार । विचार केला ॥१३॥ 


सार असार दोनी येक । तेथें कैंचा उरला विवेक । 
परीक्षा नेणती रंक । पापी करंटे ॥१४॥ 


जो येकचि विस्तारला । तो अंतरात्मा बोलिला । 
नाना विकारी विकारल । निर्विकारी नव्हे ॥९ 
ऐसें प्रगटचि आहे । आपुल्या प्रत्ययें पाहें । 
काय राहे काय न राहे। हें कळेना ॥१६॥ 


जें अखंड होत जातें। जें सर्वदा संव्हारतें । 
रोकडें प्रचितीस येतें । जनामधें ॥ १७॥ 


येक रडे येक चर्फडी । येकांची धरी नरडी । 
येकमेकां झोंबती बराडी । दुकळ्ळले जैसे ॥ १८॥ 


नाहीं न्याये नाहीं नीति । ऐसे हे लोक वर्तती । 
आणि अवधेंच सार म्हणती । विवेकहीन ॥१९॥ 


धोंडे सांडून सोनें घ्यावें । माती सांडून अन्न खावें । 
आणि आवघेंचि सार म्हणावें । बाष्कळपणें ॥ २०॥ 


दशक १९ : 


। आहेत असे म्हणतात. 





समास ४ दासबोध 

निर्विकारी परब्रह्म आणि विकारी अंतरात्मा एकच 
आहेत, असे जो कुणी म्हणेल, तो विवेकाच्या दृष्टीने 
भिकारीच जाणावा. चंचळ आणि निश्चल एकच असल्याचा 
विचार सारासारविवेकाने नष्ट होतो. (९) 

पंचीकरण आणि महावाक्‍्याचे विवरण हे सर्व 
परमार्थाचे मूळ आहे, आधार आहे. म्हणून प्रांजळपणे 
त्याचे वारंवार मनन, निदिध्यासन करावे. (१०) 

पिंडाचा पहिला देह म्हणजे आपले स्थूल शरीर 
होय. आणि ब्रह्मांडाचा चौथा देह म्हणजे मूळमाया होय. 
हे पिंडाचे चार व ब्रह्मांडाचे चार मिळून आठ देहांचे 
विवेकाने निरसन केल्यावर विकार शिल्लक उरतोच 
कोठे? (११) 

म्हणून सर्व दृश्य सृष्टी ही सतत बदलणारी असून 
ती गारुडीविद्येसारखी आभासमय असूनही खऱ्यासारखी 
वाटते. विवेकी लोक ती अशाश्वत, मिथ्या हे जाणतात, 
तर विवेकहीन लोक तिला खरी मानतात. (१२) 

उत्पत्ती, स्थिती, आणि संहार यांच्याही पलीकडे 
असलेले निर्विकार परब्रह्म जाणून घेण्यासाठी सारसारविचार 
केला पाहिजे. (१३) 

सार आणि असार दोन्ही एकच असे मानले तर 
मग विवेकाला वावच उरत नाही. जे सार कोणते आणि 
असार कोणते याची परीक्षा निवड करणे जाणत नाहीत, 
ते विवेकहीन लोक पापी, रंक आणि भाग्यहीनच 
जाणावेत. (९४) 

जो अंतरात्मा एकला एक विस्तार पावला, नाना 
विकार ज्याच्या ठिकाणी उत्पन्न झाले, तो नक्कीच 
निर्विकारी परब्रह्म नव्हे. (१५) 

हे सर्व खरे तर स्पष्टच आहे. आपल्या अनुभवासही 
येत असते. तरी सुद्धा काय शाध्वत आणि काय अशाश्वत 
हे कळत नाही. (१६) 

जे अखंड निर्माण होते व नाश पावते, ज्याचा 
नेहमी संहार होतो, त्याची लोकांना रोकडी प्रचीती येतच 
असते. (१७) 

कुणी एखादा रडत असतो, तर दुसरा कुणी 
'एखादा चरफडत असतो. कुणी दुसऱ्याचे नरडे धरतो, 
तर कुणी आशाळभूत दुष्काळातून आल्यासारखे एकमेकांशी 
झोंबू लागतात. (१८) 

समाजात लोक न्यायनीती सोडून वागत असतात 
आणि तरीही विवेकहीन माणसे ह्या सर्व गोष्टीच सार 
(१९) 

सामान्य माणूसही धोंडे टकून सोने घेतो, माती न 
खाता अन्न खातो, म्हणजे त्यालाही सार, असार कळते. 
आणि तरी बाष्कळपणाने सर्वच सार आहे, असे म्हणणे 
म्हणजे मूर्खपणाच होय. (२०) 


दासबोध 


दशक १९: समास ५ 


४१९१ 





म्हणौनि हा विचार करावा । सत्यमार्ग तोचि धरावा । 


लाभ जाणोन घ्यावा । विवेकाचा ॥२१॥ 
सारगार येकचि सरी । तेथें परीक्षेस कैंची उरी। 
याकारणें चतुरीं । परीक्षा करावी ॥२२॥ 


जेथें परीक्षेचा अभाव । तेथें दे घाव घे घाब। 
सगट सारिका स्वभाव । लौंदपणाचा  1॥ २३॥ 


घेव ये तेंचि घ्यावें, घेव न ये तें सांडावें। 
उंच नीच वोळखावे । त्या नांव ज्ञान ॥२४॥ 


संसारसांतेस आले । येक ल्मभें अमर जाले। 
येक ते करंटे ठकले । मुदळ गेलें ॥ २५॥ 


जाणत्यानें ऐसें न करावें । सार तेंचि शोधून घ्यावें। 
असार तें जाणोनत्यागावें ।॥ वमक जैसें ॥२६॥ 


तें बमक करी प्राशन । तरी तें स्वानाचें लक्षण । 
तेथें सुचिस्मंत ब्राह्मण । काय करी. ॥ २७॥ 


जेहिं जैसें संचित केलें । तयास तैसेंचि घडलें। 
जें अभ्यासीं पडोन जडलें। तें तों सुटेना ॥ २८॥ 


येक दिव्याने भक्षिती । येक विष्ठा सावडिती। 
आपल्या वडिलांचा घेती । साभिमान ॥२९॥ 


असो विवेकेंबिण । बोलणें तितुका सौीणें। 
कोणीयेकें श्रवण मनन । केलेंचि करावें ॥३०॥ 








म्हणून सारासारविचार करून सत्य मार्गाचाच अवलंब 
करावा आणि विवेकाने आपला लाभ करून घ्यावा. (२१) 
सार म्हणजे संपत्ती आणि गार म्हणजे गारगोटी 
दोन्ही सारखेच असे म्हटले तर तेथे परीक्षेला वावच 
उरणार नाही. म्हणून शहाण्या माणसांनी वस्तूची नीट 
'पारख करवी. (२२) 
जेथे परीक्षाच केली जात नाही, तेथे दोन दिले 
काय किंबा दोन घेतले काय, काहीच फरक पडत नाही. 
सरसकट सर्व मूर्खपणाचाच बाजार असतो. (२३) 
घेण्यासारखे असेल तेच घ्यावे, जे घेण्यासारखे 
नसेल त्याचा त्याग करावा. चांगले काय, वाईट काय हे 
ओळखावे. यालाच ज्ञान असे म्हणतात. (२४) 
संसारूपी बाजारपेठेत आले असता काही लोक 
लाभ करून घेऊन देव होतात. पण काही भाग्यहीन 
नरदेहरूपी मूळ मुद्दलही घालवून बसतात. (२५) 
म्हणून जाणत्याने म्हणजे शहाण्या माणसाने असे 
करू नये. विवेकाने सार असेल तेच निवडून घ्यावे, 
असार जे असेल ते जाणून त्याचा ओकारीप्रमाणे त्याग 
करावा. (२६) 
कुत्र्याचा स्वभावच असा असतो को तो वमनच 
प्राशन करतो. पवित्र ब्राह्मणाने असे करावे काय ? (२७) 
ज्याचे जसे पूर्वकर्म असेल, त्याच्याकडून त्याला 
अनुसरून कृती घडत असते. ज्यांचा अनेक जन्मांत 
अभ्यास घडलेला असतो, ती लक्षणे सुटता सुटत 
नाहीत. (२८) 
काही दिव्यान्ने सेवन करतात, तर काही विष्ठाच 
चिवडत बसतात आणि वर अभिमानाने आपल्या 
पूर्वजांप्रमाणे आपण करतो, असे म्हणतात. (२९) 
असो. ज्याच्या ठिकाणी विवेक नाही, त्यास या 
गोष्टी सांगणे म्हणजे केवळ श्रम होय म्हणून शहाण्याने 
नेहमी श्रवण-मनन करावे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विवेकनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


दशक १९ 


[_) 


: समास ५ 


राजकारणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


कर्म केलेचि करावें । ध्यान धरिलेंचि धरावें । 
विवरलेचे  विवरवें । पुन्हां निरूपण ॥१॥ 


पूर्वी केलेलेच उत्तम कर्म पुन्हा पुन्हा करावे. 
ध्यानाभ्यासही नित्य करीतच जावा. तसेच अध्यात्मनिरूपणाचे 
विवरण सतंत तेच तेच करीत असावे. (१) 


४१२ दशक ११ 


तैसे आम्हांस घडलें। बोलिलेंचि बोलणें पडिलें। 
कां जें बिघडलेंचि घडलें । पाहिजे समाधान ॥२॥ 


अनन्य राहे समुदाव । इतर जनास उपजे भाव 
ऐसा आहे अभिप्राव । उपायाचा ॥३॥ 
मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण । 
तिसरें तें सावधपण । सर्वविषई ॥४॥ 


चौथा अत्यंत साक्षेप । फेडावे नाना आक्षेप। 
अन्याये थोर अथवा अल्प । क्ष्मा करीत जावे ॥५॥ 


जाणावें पराचें अंतर । उदासीनता निरंतर । 
नीतिन्यायासि अंतर । पडोंच नेदावें ॥६॥ 
संकेतें लोक  बेधावा । येकूनयेक  बोधावा। 
प्रपंचहि सावरावा । येथानशक्त्या ॥७॥ 


प्रपंचसमयो वोळखावा । धीर बहुत असावा। 
संमंध पडों नेदाबा । अति परी तयाचा ॥८॥ 


उपाधीसी  विस्तारावें । उपाधींत न संपडावें । 
नीचत्व पहिलेंच घ्यावें । आणि मूर्खपण ॥९॥ 


दोष देखोन झांकावे । अवगुण अखंड न बोलवे । 
दुर्जन सांपडोन सोडावे । परेपकार करूनी ॥ १०॥ 


तऱ्हे भरोंच  नये। सुचावे नाना उपाये। 
नव्हे तेंचि करावें कार्ये । दीर्घ प्रेत्रे ॥११॥ 


फड नासोंचि  नेदावा । पडिला प्रसंग सांबरावा। 
अतिवाद न करावा । कोणीयेकासी ॥१२॥ 


दुसऱयाचें अभिष्ट जाणावें । बहुतांचे बहुत सोसावें। 
न सोसे तरी जावें । दिगांतराप्रती ॥ १३॥ 


: समास ५ 





दासबोध 


समर्थ म्हणतात की, आम्हांलाही तसेच करावे 
लागत आहे. जे पूर्वी बोललो तेच परत परत बोलणे भाग 
'पडत आहे. कारण श्रोत्यांचे बिघडलेले समाधान त्यांना 
परत प्राप्त करून दिले पाहिजे. (२) 

आपल्याभोवती जो लोकसमुदाय गोळा झाला 
आहे, त्याची अनन्य निष्ठा टिकवणे फार महत्त्वाचे आहे. 
त्यांची अशी अनन्य निष्ठा पाहून इतर लोकांच्या मनातही 
भाव उत्पन्न होतो. हा उपाय करण्यात मुख्य हेतू 
लोकशिक्षण हा आहे. (३) 

लोकसंग्रह करणाऱ्याच्या अंगी कोणती लक्षणे 
हवीत, ते येथे सांगत आहेत. त्याला उत्तम प्रकारे हरिकथा 
आणि अध्यात्मनिरूपण करता आले पाहिजे. दुसरी गोष्ट 
म्हणजे त्याच्या अंगी मुसद्दीपणा हवा आणि तिसरी गोष्ट 
म्हणजे सर्वच बाबतीत सावधपणा हवा. (४) 

चौथी गोष्ट म्हणजे चिकाटीचा व्यासंग असला 
पाहिजे आणि इतरांचे आक्षेप यांचे निरसन त्याला 
करता आले पाहिजे. तसेच इतरांचे लहान-थोर अन्याय 
क्षमा करण्याची वृत्ती त्याच्या ठिकाणी असणे 
आवश्यक आहे. (५) 

तो लोकांच्या अंत:करणातील भाव जाणणारा 
असला पाहिजे. निरंतर तो अलिप्त असला पाहिजे. 
कुठल्याही परिस्थितीत त्याने नीतिन्याय सोडून वागता 
कामा नये. (६) 

संकेताने त्याने लोकांना आकर्षित करून घ्यावे व 
लोकांना उपदेश करावा, शहाणे करावे आणि यथानुशक्‍्ती 
त्यांचा प्रपंच सावरण्यासही मदत करावी. (७) 

प्रपंचात वेळप्रसंगाचे भान ठेवावे. कठीण समयीही 
धीर सोडू नये. यथायोग्य ते सर्ब करीत असताही 
प्रपंचात अधिक गुंतू नये. (८) 

आपल्या कार्याचा व्याप वाढवावा, पण त्यात जास्त 
गुंतू नये. सुरुवातीपासूनच आपण आपल्याकडे कमीपणा 
घ्यावा, मूर्खपणाही घ्यावा. (९) 

दुसर्‍याचे दोष दिसले तरी त्यावर पांघरूण घालावे. 
कुणाचेही अवगुण कधीच बोलून दाखवू नयेत. दुर्जनांशी 
गाठ पडली तर (त्यांना समज देऊन) त्यांच्यावर उपकार 
करून त्यांना सोडून द्यावे. (१०) 

तर्‍हेवाईकपणे वागू नये. अडचणीत सापडले 
असता नाना उपाय योजून सुटका करून घ्यावी. दीर्घ 
प्रयत्नाने असंभाव्य कार्येही करून दाखवाबीत. (११९) 

समुदायात फूट पडू देऊ नये. कठीण प्रसंगी 
धैर्याने सर्वांस सावरून धरावे. कुणाशीही अतिवाद करू 
नये. (१२) 

दुसऱ्यांचे मनोगत, इच्छित जाणून घ्यावे. अनेकांचे 
अनेक प्रकारचे वागणे सोसावे. जर ते सोसत नसेल तर 
तेथून लांब कुठे तरी निघून जावे. (१३) 


दासबोध 


दशक ११ : समास ५ 


४१३ 





दुःख दुसऱ्याचें जाणावें । ऐकोन तरी वांटून घ्यावें । 
बरें बाईट सोसावें । समुदायाचें ॥१४॥ 


अपार असावें पाठांतर । सन्निधचि असावा विचार । 
सदा सर्वदा तत्पर । परोपकारासी  ॥१५॥ 


शांती करून करवावी । तऱ्हे सांडून सांडवावी । 
क्रिया करूनी करवावी । बहुतांकरवीं ॥ १६॥ 


करणें असेल अपाये । तरी बोलोन दाखऊं नये । 
परस्परेंचि प्रत्यये । प्रचितीस आणाबा ॥ १७॥ 


जो बहुतांचे सोसीना । त्यास बहुत लोक मिळेना । 
बहुत सोसितां, उरेना- । महत्व आपुलें ॥१८॥ 


राजकारण बहुत करावें । परंतु कळोंच नेदावें । 
'परपीडेवरी नसावें । अंत:करण ॥१९॥ 


लोक पारखून सांडावे । रजकारणें अभिमान झाडावे । 
पुन्हा मेळवून घ्यावें । दुरील दोरे ॥२०॥ 


हिस्वटासी दुरी धरवें । कचरटासी न बोलावें । 
समंध पडतां सोडून जावें । येकीकडे ॥२१॥ 


ऐसें असो राजकारण । सांगतां तें असाधारण । 
सुचित अस्तां अंतःकरण । राजकारण जाणे ॥ २२॥ 


वृक्षीं रूढासी उचलावें । युद्धकर्त्यास ढकलून द्यावें । 
कारबाराचें सांगावें । आंग कैसें. ॥२३॥ 


पाहातां तरी सांपडेना । कौर्ति करूं तरी राहेना । 
आलें वैभव अभिळासीना । कांहीं केल्या ॥२४॥ 


येकांची पाठी राखणें । येकांस देखो न सकणें । 
ऐसीं नव्हेत कीं लक्षणें । चातुर्याचीं ॥ २५॥ 


न्याय बोलतांहि मानेना । हित तेंचि न ये मना । 
येथें कांहींच चालेना । त्यागेंबिण ॥२६॥ 





दुसऱ्याचे दुःख जाणावे आणि ते सहानुभूतीने 
ऐकून वाटून घ्यावे. आपल्या समुदायाचे बरे-वाईट सहन 
करावे. (१४) 

खूप पाठांतर असावे. नेहमी विचारपूर्वक वागावे. 
तसेच परोपकार करण्यासाठी सदैव तत्पर असावे. (१५) 

स्वत: अत्यंत शांत राहावे व इतरांनाही शांत करावे. 
आपण तऱहेबाईकपणाने वागू नये व इतरांनाही वागू देऊ 
नये. आपण स्वतः: कार्य करीत असावे बव अनेक 
लोकांकडूनही करवून घ्यावे. (१६) 

कुणाला अपाय करायचाच असला, तर तो बोलून 
दाखवू नये. 'परस्पर दुसऱ्याकडून कार्य करून घेऊन 
त्याला प्रत्यय आणून द्यावा. (१७) 

जो अनेक लोकांचे बोलणे, वागणे सहन करीत 
नाही, त्याला लोकसंग्रह करता येत नाही. पण म्हणून 
जास्त सोशीकपणाही दाखवू नये. नाहीतर आपले महत्त्वच 
राहत नाही. (१८) 

मुत्सददेगिरीने वागावे. पण आपण काय करतो याचा 
कुणालाही थांगपत्ता लागू देऊ नये. दुसऱ्याला त्रास देण्याचा 
विचार मात्र मनात कधीही येऊ देऊ नये. (१९) 

लोकांची नीट पारख करावी. जे अभिमानी असतील 
त्यांचा अभिमान मुत्सद्देगिरीने दूर करावा व परत त्यांना 
युक्‍ती-प्रयुक्‍्तीने आपलेसे करून घ्यावे. (२०) 

हिरवटाला लांब ठेवावे. भीतिग्रस्त माणसाला आपले 
बेत सांगू नयेत. अशा माणसांशी संबंध आल्यास तेथून 
दुसरीकडे निघून जावे. (२१) 

असो. राजकारण हे अशा प्रकारचे असते. त्याचे 
वर्णन करून सांगणे अवघड आहे. ज्याचे अंत:करण एकाग्र 
होऊ शकते, तोच राजकारण जाणू शकतो. (२२) 

भीतिग्रस्त असेल त्याला धीर द्यावा व युद्धकर्त्याला 
ढकलून द्यावे. कारभाराचे निश्‍चित असे स्वरूप सांगता 
येत नाही. कारण केव्हा केव्हा योग्य पण भीतिग्रस्त अशा 
माणसांना सहानुभूतीने धीर देऊन कार्यास उद्युक्त करावे 
लागते, तर केव्हा शूरस जास्तच चेव येण्यासाठी टोचून 
बोलून दूर सारावे लागते. (२३) 

जो मुत्सद्दी असतो त्याला शोधू जावे, तर तो 
सापडत नाही. पण कीर्ती वाढेल असे कार्य केल्याशिवायही 
तो राहात नाही. बरे, लौकिक वैभवाचा स्वार्थही त्याच्या 
ठिकाणी आढळत नाही. (२४) 

एखाद्याची पाठ राखणे, आणि कुणा एखाद्याचा उत्कर्ष 
पाहू न शकणे ही काही चातुर्याची लक्षणे नव्हेत. (२५) 

न्याय्य असेल ते सांगू लागले असता जो ते ऐकत 
नाही, जी गोष्ट त्याच्या हिताची म्हणून सांगण्यास जावे तर 
ते ज्याच्या मनास येत नाही, अशा माणसापुढे काही उपाय 
चालत नाही. त्याचा त्यागच करावा लागतो. (२६) 


ड९ड 


श्रोतीं कळोन आक्षेपिलें । म्हणौन बोलिलेंचि बोलिलें । 
न्यूनपूर्ण क्ष्मा 


दशक १९१ : समास ६ 


दासबोध 


श्रोत्यांना हे सर्व कळत असून त्यांनी आक्षेप 


केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ २७॥ घेतला म्हणून पूर्वी बोललेलेच परत बोलावे लागते, तरी 


श्रोत्यांनी अधिक-उणे काही बोलले गेले असेल, त्याबद्दल 


क्षमा केली पाहिजे. (२७) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'राजकारणनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 
() (3 
दशक १९९ : समास ६ 
महंतलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
शुद्ध नेटके ल्याहाबें । लेहोन शुद्ध शोधावें । जो महंत असेल त्याने शुद्ध लिहावे, नीटनेटके लिहावे. 


शोधून शुद्ध वाचाबें। चुको नये ॥१॥ 


विशकळित मात्रुका नेमस्त कराव्या । धाट्या जाणोन सदृढ धरव्या । 
रंग राखोन भरव्या। नाना कथा ॥२॥ 


जाणायाचें सांगतां न ये । सांगायाचें नेमस्त न ये । 
समजल्याविण कांहींच न ये । कोणीयेक ॥ १३॥ 


निरूपण । नेमस्तपणे राजकारण । 
लक्षण । तेंही असाबे ॥४॥ 


हरिकथा 
वर्तायाचें 


पुसों जाणे सांगों जाणे । अर्थांतर करू जाणे । 
सकळिकांचें राखों जाणे । समाधान ॥५॥ 


दीर्घ सूचना आधीं कळे । सावधपणें तर्क प्रबळे । 
जाणजाणोनि  निवळे । येथायोग्य ॥६॥ 


ऐसा जाणे जो समस्त । तोचि महंत बुद्धिवंत । 
यावेगळें अंतवंत । सकळ कांहीं. ॥७॥ 


ताळवेळ तानमानें । प्रबंद कविता जाड वचनें । 
मज्यालसी नाना चिन्हें, सुचती जया ॥८॥ 


जो येकांतास तत्पर । आधीं करी पाठांतर । 
अथवा शोधी अर्थांतर । ग्रंथगर्भांचें ॥९॥ 





ल्हिनि झाल्यावर त्यातील अशुद्ध शोधून काढून ते शुद्ध 

वब अशा रीतीने तासून शुक केल्यावर ते व्यवस्थित 
शुद्ध वाचावे. या सर्व चुका करू नयेत. (९१) 

विस्कळित काना-मात्रा तपासून व्यवस्थित कराव्यात. 
लेखनाची जी शैली एकदा स्वीकारली असेल तीच सुदृढ 
धरावी. लिहिताना कथा-प्रसंगाच्या अनुरोधाने मध्ये मध्ये 
सुंदर चित्रे काढून ती उत्तम प्रकारे रंगवावीत. (२) 

ज्याला जे जाणायचे ते नीट सांगता येत नाही, जे 
सांगायचे असेल ते व्यवस्थितपणे सांगता येत नाही किंवा 
ज्याला काहीच नीट समजत नाही, असा माणूस महंत 
होऊ शकत नाही. (३) 

महंतास हरिकथा व अध्यात्मनिरूपण करणे चांगल्या 
प्रकारे येणे आवश्यक आहे. तसेच नेमस्तपणे राजकारण 
करणेही त्याला यावयास हवे. त्याचे आचरणही उत्तम 
असायलाच हवे. (४) 

कुणाला काय विचारावे, कुणाला काय सांगावे, 
ग्रंथातील मजकुराचा अचूक अर्थ करणे, हे सर्व महंतास 
आले पाहिजे. सर्वांचे मन राखून त्यांचे समाधान करणे 
त्याला जमायला हबे. (५) 

पुढे काय घडणार याची ज्याला आधी कल्पना येते 
आणि जो सावधपणे त्याच्याविषयी तर्क करून त्या 
वेळी कसे वागावे याचा यथायोग्य निश्‍चय करू शकतो, 
तोच महंत होण्यास लायक ठरतो. (६) 

अशा प्रकारे जो सर्व गोष्टी जाणतो, तोच बुद्धिमान 
महंत होय. याखेरीज जे इतर सर्व काही ते नाशिवंत 
जाणावे. (७) 

ज्याला काळवेळ यांची योग्य समज आहे, जो 
प्रबंध, काव्य करणे व सुभाषिते उच्चारणे यात प्रवीण . 
असून, ज्याच्या अंगी सभाधीटपणा असतो व ज्याला 
योग्य वेळी योग्य गोष्टी सुचतात; (८) 

जो एकांताविषयी तत्पर असतो, आधी खूप 
'पाठांतर करून नंतर जो अर्थाचा शोध घेऊन ग्रंथांतील 
सार ग्रहण करतो; (९) 


दासबोध 
आधींच सिकोन जो सिकबी । तोचि पावे श्रेष्ठ पदवी । 
गुंतल्या लोकांस उगवी । विवेकबळें ॥ १०॥ 


अक्षर सुंदर वाचणें सुंदर । बोलणें सुंदर चालणें सुंदर । 
भक्ति ज्ञान वैराग्य सुंदर) करून दाबी ॥१९१॥ 


जयास येत्रचि आवडे । नाना प्रसंगीं पवाडे । 
धीटपणें प्रगटे दडे । ऐसा नव्हे ॥१२॥ 


सांकडीमधें वर्ता|॑ जाणे । उपाधीमधें मिळों जाणे । 


अलिप्तपणे राखो जाणे । आपणासी ॥१३॥ 
आहे तरी सर्वा. ठाई । पाहों जातां कोठेंचि नाहीं । 
जैसा अंतरत्मा ठाईंचा ठाई । गुप्त जाला ॥ १४॥ 


त्यावेगळें कांहींच नसे । पाहों जातां तो न दिसे । 
न दिसोन वर्तबीतसे । प्राणीमात्रांसी ॥ १५॥ 


तैसाच हाहि नानापरी । बहुत जनास शाहाणे करी । 
नाना विद्या त्या बिवरी । स्थूळ सूक्ष्मा ॥१६॥ 


आपणाकारितां शाहाणे हेती । ते सहजचि सोये धारिती । 
जाणतेपणाची महंती । ऐसी असे ॥ १७॥ 
राखो जाणें नौीतिन्याय । न करी न करवी अन्याये । 
कठिण प्रसंगी उपाये । करूजाण ॥ १८॥ 


ऐसा पुरुष धारणेचा । तोचि आधार बहुतांचा । 
दास म्हणे रघुनाथाचा । गुण घ्यावा ॥१९॥ 


दशक १९ : 





समास ६ ४१५ 
जो एखादी विद्या अथवा कला आधी स्वत: शिकून 
मग लोकांना शिकवतो, तोच श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करू शकतो. 
असा महंत विवेकाच्या बळावर मायेत गुरफटलेल्या लोकांना 
सोडवतो. (१०) 
त्याचे अक्षर सुंदर असते, वाचणे सुंदर असते, बोलणे 
सुंदर असते, चालणे सुंदर असते. त्याची भक्‍ती, त्याचे ज्ञान 
आणि त्याचे वैराग्यही सुंदर असून त्यास अनुसरून त्याचे वागणे 
असते. (११) 
त्याला नेहमी प्रयत्न करणेच आवडते, जो कठीण 
प्रसंगी धैर्याने उभा ठाकतो, धीटपणे आल्या 
प्रसंगाला उघडपणे तोंड देतो, कधीही दडून 
बसत नाही. (१२) 
संकटसमयी कसे वागावे हे तो यथार्थपणे जाणतो, तो 
लोकसंग्रहही करू शकतो आणि त्याच वेळी स्वतःस 
त्यापासून अल्प्ति कसे राखावे हेही जाणतो. (१३) 
'तसे बघितले तर तो सर्वांहयी असतो, पण बास्काईने विचार 
केला असता तो कोठेच गुंतलेला नाही हे कळून येते. अंतरात्मा 
जसा प्रत्येकाच्या हृदयातच असतो, पण गुप्त असतो. (१४) 
खरे तर अंतरात्म्याशिवाय काहीच खरे नाही, पण त्यास 
पाहू जावे तर तो दिसत नाही, पण दिसत नसूनही तोच सर्व 
प्राणिमात्रांना चालवत असतो. (१५) 
तसाच महंत हाही नाना प्रकारे अनेक लोकांना शहाणे 
करून सोडतो. लौकिक विद्या, अध्यात्मविद्या व इतरही नाना 
विद्या यांचे विवरण तो करतो. (१६) 
जे आपले कल्याण इच्छितात, ते स्वाभाविकच अशा महंताचा 
आश्रय घेतात. ज्ञानाची महती ही अशी थोर आहे. (१७) 
महंत नीतिन्यायाने वागतो, स्वत: कधी अन्याय करत 
नाही अथवा दुसऱ्याकडूनही करबीत नाही. कठीण प्रसंगी काय 
उपाय योजावा, हेही तो अचूक जाणतो. (१८) 
अशा लक्षणांचा जो पुरुष असतो, तो अनेक जणांचा 
आधार ठरतो. रामदास म्हणतात की, रघुनाथाच्या अंगी 
असणारा हा गुण महंताने घ्यावा. (१९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' महतल क्षणनाम' समास सहावा समाप्त. 


(3-3 


४१६ 


दशक १९ 


दशक १९ : समास ७ 


दासबोध 


: समास ७ 


चंचळनदीनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


चंचळ नदी गुप्त गंगा । स्मरणें पावन करी जगा । 
प्रचित रोकडी पाहा गा । अन्यथा नव्हे ॥१॥ 


केवळ अचंचळीं निर्माणजाली। अधोमुखें बळें चालिली । 


अखंड बाहे परी देखिली । नाहींच कोणीं ॥२॥ 
वबळणें बांकाणें भोबरे। उकळ्या तरंग झरे । 
ल्ादा लाटा कातरे।॥ ठाई ठाई ॥३॥ 


शुष्क जळाचे चळाळ। धारा धबाबे खळाळ । 
चिपळ्या चळक्या भळाळ । चपळ पाणी ॥४॥ 


फेण फुगे हेलवे । सैराबैश उदक धावे । 
थेंब फुई मोजावे । अणुरेणु किती ॥५॥ 


बोसाणे वाहाती उदंड । झोतावे दर्कुटे दगड । 
खडके बेटें आड । बळसा उठे ॥६॥ 


मृद भूमी तुटोन गेल्या । कठीण तेश्याचि राहिल्या । 
ठाईं ठाई उदंड पाहिल्या । सृष्टीमधें ॥७॥ 


येक ते वाहतचि गेले। येक बळशामधें पडिले । 
येक सांकडींत आडकले । अधोमुख ॥८॥ 


येक आपटआपटोंच गेलीं । येक चिरडचिर्डांच मेली । 
कितीयेक ते फुगली । पाणी भरलें ॥९॥ 


येक बळाचे निवडले । ते पोहतचि उगमास गेले । 
उगमदर्शनें पवित्र जाले । तीर्थरूप ॥१०॥ 








या समासात समर्थांनी मायेचे नदीच्या रूपकाद्वारे वर्णन 
केले आहे. ते म्हणतात की, विद्या अविद्यात्मक माया ही एक 
अत्यंत चंचळ अशी महानदी आहे. तीतील ज्ञानमय सद्िद्या ही 
गुप गंगेप्रमाणे सर्व जगाला केवळ स्मरणाने पावन करणारी आहे. 
या वचनाची श्रोत्यांनी प्रचीती घेऊन पाहावी, म्हणजे हे वचन 
खोटे नव्हे हे त्यांना कळून येईल. (१) 
ही चंचळ महानदी केवळ निश्चल अशा परब्रह्माच्या 
ठिकाणी उगम पावून मोठ्या वेगाने अधोमुख वाहात जाते. 
ती अखंड वाहतच असते आणि तरी तिला कोणीच पाहू 
शकत नाही. (२) 
या महानदीत अनेक वळणे, वाकणे, भोवरे आहेत. उकळ्या, 
तरंग, झरे आहेत, दलदल आहे. उसळणाऱ्या ल्य आहेत. खडकामुळे 
ती ठायी ठायी दुभंगली जाते. (३) 
कित्येक ठिकाणी तिचे पात्र अगदी कोरडे पडलेले असते, 
तर काही ठिकाणी तिचा प्रवाह धबधब्याच्या रूपाने खळखळाट 
करीत कोसळत असतो. काही ठिकाणी पात्र अगदी अरुंद असते. 
काही ठिकाणी खूप रुंदही असते. काही ठिकाणी प्रवाह खूप 
जोरात वाहात असतो. असे हे पाणी अत्यंत चंचळ, चपळ 
असते. (४) 
कित्येक ठिकाणी त्यावर फेस येतो, तर कित्येक ठिकाणी 
फेसाचे फुगे बनून ते वाऱ्यामुळे हेलकावे खातात. नदीचे उदक 
सैरावैरा सर्वत्र धावत असते. त्यातील थेंब, तुषार आणि असंख्य 
अणुरेणू यांची मोजदाद, गणती कोण करू शकेल? (५) 
प्रवाहात सापडून असंख्य पदार्थ, केरकचरा वगैरे वाहात 
येतात. अनेक ठिकाणी धबधबे निर्माण होतात. लहान-मोठे 
दगड, खडक आणि बेटे यांनी पाणी दुभंगले जाऊन वळसे 
घेऊन पुढे वाहतच असते. (६) 
मऊ जमिनी वाहून जातात, म्हणजेच अज्ञानी भ्याड जीव 
मायेच्या प्रवाहांत वाहात जातात, तर कठीण जमिनी म्हणजे 
ज्ञानी शूर लोक जसेच्या तसेच राहातात. असे दृश्य सृष्टीमध्ये 
जागोजागी दिसत असते. (७) 
काही लोक या मायानदीत वाहातच गेले, कुणी 
भोकऱ्यात अडकले, तर काही अधोमुख होऊन कडेकपारीत 
अडकले. (८) 
'एक आपट्त आपटतच खलास झाले, तर कुणी चिरडून 
चिरडून मेले. तर कित्येकांच्या पोटंत पाणी भरल्याने ते फुगून गेले. 
म्हणजे कित्येकांना अहंकार होऊन ते गर्वाने फुगून जातात. (९) 
काही निधड्या छातीचे बलवान असे निवडक लोक 
मात्र पोहत पोहत लौकिक प्रवाहाच्या उलट जाऊन उगमास 
'पोहोचले म्हणजे परत्नह्माकडे पोहोचले. त्याच्याशी एकरूप झाले. 
असे उगमाकडे म्हणजे परब्रह्माकडे जे गेले ते त्या परत्रह्माच्या 
साक्षात्काराने पवित्र होऊन तीर्थरूप बनतात. (१०) 


दासबोध 


दशक ११ : समास ७ 


४९७ 





तेथें ब्रह्मादिकांचीं भुवनें । ब्रह्मांडदेवतांचीं स्थानें । 
उफराटी गंगा पाहातां मिळणें। सकळांस तेथें ॥११॥ 


त्या जळाऐसें नाहीं निर्मळ । त्या जळाऐसें नाहीं चंचळ । 
आपोनारायण  केवळ। बोलिजे त्यासी ॥१२॥ 


माहानदी परी अंतराळी । प्रत्यक्ष बाहे सर्वकाळी । 
स्वर्गमृत्यपपाताळी । पसरली पाहा ॥१३॥ 


अधोर्ध अष्टहि दिशा । तिचें उदक करी वळसा । 
जाणते जाणती जगदीशा । सारिखीच ते ॥१४॥ 


अनंत पात्रीं उदक भरलें । कोठें पाझपाझरोंच गेलें । 
कितीयेक तें वेचले । संसारासी ॥१५॥ 


येक्यासंगें तें कडवट । येक्यासंगें तें गुळचट । 
येक्यासंगें तें तिखट । तुरट क्षार ॥ ९६॥ 


ज्या ज्या पदार्थास मिळे। तेथें तद्रूपचचे मिसळे । 
सखोल भूमीस तुंबळे । सखोलपणे ॥ १७॥ 


विषामधें विषचि होतें । अमृतामधें मिळोन जातें । 
सुगंधी सुगंध तें । दुर्गंधी दुर्गंध ॥ १८॥ 


गुणीं अवगुणीं मिळे । ज्याचें त्यापरी निवळे । 
त्या उदकाचा महिमा न कळे । उदकेंविण ॥ १९॥ 


उदक वाहे अपरांपर। न कळे नदी कीं सरोबर । 
'जळबास करून नर। राहिले कितीयेक ॥२०॥ 


उगमापैलिकडे गेले । तेथें परतोन पाहिलें । 
तंब तें पाणीच आटवलें। कांही नाही. ॥२९॥ 


*०7<] दासबोध ( मराठी )--14 ॥ 








याप्रमाणे लौकिक प्रवाहाच्या उलट दिशेस जे 
जातात, त्यांना तेथे ब्रह्मादी देवतांची भुवने व ब्रह्मांड 
देवतांची स्थाने यांचे दर्शन घडते. (१९१) 

त्या उगमाच्या ठिकाणी जे जळ असते, ते अत्यंत 
निर्मळ असते, पण चंचळही असते. त्यालाच आपोनारायण 
असेही म्हणतात. (१२) 

ही महामायारूपी नदी अंतराळात म्हणजे 
चिदाकाशात परब्रह्म स्वरूपात सर्वकाळी प्रत्यक्ष वाहत 
असते. ती स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ या तीनही लोकांत 
पसरलेली आहे. (१३) 

खाली-वर, सर्वत्र, आठ दिशांना या मायानदीचे 
उदक वेढून राहिलेले आहे. ज्ञानी लोक या महामायेला 
जगदीशासारखीच आहे असे जाणतात. (१९४) 

अनेक पात्रांत म्हणजे प्राणिमात्रांत या मायानदीचे 
उदक म्हणजे अहंभाव भरलेला असतो. पण काही 
पात्रांतून मात्र ते पाझरून पाझरून नाहीसे होते. (म्हणजे 
साधुसंत आदींचा अहंभाव मात्र वाहून जाऊन नाहीसा 
झालेला असतो.) कित्येक त्या पाण्याचा संसारासाठी 
उपयोग करतात. (१५) 

जसे पात्र असेल तसे ते उदक बनते. कडवटाबरोबर 
कडवट, गुळचटाबरोबर गुळचट, तर तिखयबरोबर तिखट, 
तुरटाबरोबर तुरट, तर क्षाराबरोबर क्षार बनते. (१६) 

ज्या ज्या पदार्थांत ते मिसळले जाते त्याच्याशी 
ते तद्रूप होते. सखोल भूमी असेल तर ते त्यात 
सखोलपणे भरून राहते. (१७) 

विषामध्ये ते विषच होते. अमृतात एकजीव होऊन 
अमृत बनते. सुगंधी पदार्थाच्या योगे सुगंधी, तर दुर्गंधी 
पदार्थाच्या योगे दुर्गंधी बनते. (१८) 

गुणात गुणी, अवगुणात अवगुणी, ज्याचा जसा 
गुण असेल त्याप्रमाणे ते होते. त्या उदकाचा म्हणजे 
मायेचा महिमा उदकाशिवाय म्हणजेच विद्यामायेच्या 
सहाय्याशिवाय कळत नाही. (१९) 

उदक इतके अपरंपार वाहात असते की नदी 
आहे की सरोवर आहे हेही कळत नाहीसे होते. त्यांत 
कित्येक माणसे जळवास करून म्हणजे संसारातच 
गुंतून राहातात. (२०) 

जे उगमापलीकडे जातात, म्हणजे मायेपलीकडे 
जाऊन परब्नह्मापर्यंत पोहोचतात, त्यांनी मागे वळून 
पाहिले की त्यांना सर्व पाणीच आटून गेलेले 
दिसते. तेथे पाणीच नाही, काहीही नाही, असा अनुभव 
त्यांना येतो. (२१) 





४९८ दशक १९ : समास ८ दासबोध 
वृत्तिसुन्य योगेश्वर । याचा पाहावा विचार । मीपणाविरहित जे साक्षात्कारी योगेश्वर त्यांचा 
दास म्हणे वारंबार। किती सांगो. ॥ २२॥ | अनुभव असा असतो. यासंबंधी श्रोत्यांनी विचार करावा. 





रामदास म्हणतात की, वारंवार तीच गोष्ट किती म्हणून 
सांगावी ? (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चंचळनदीनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक १९ 


(1) 


: समास ८ 


अंतरात्माविवरण 
॥ श्रीराम ॥ 


आधीं वंदू सकळकर्ता । समस्त देवांचा जो भर्ता। 
त्याचे भजनी प्रवर्ता । कोणीतरी ॥१॥ 


तेणेंबिण कार्य न चले । पडिलें पर्ण तेंहि न हाळे। 


अवघें त्रेलोक्येचि चाले । जयाचेनी ॥२॥ 
तो अंतरात्मा सकळांचा । देवदानवमानवांचा । 
चत्वास्खाणी चत्वास्वाणीचा । प्रवर्तकु ॥३॥ 


तो येकलाचि सकळांघटीं। करी भिन्नभिन्ना राहाटी । 
सकळ सृष्टीची गोष्टी । किती म्हणौन सांगावी ॥ ४॥ 


ऐसा जो  गुपेश्वर। त्यास म्हणावें ईश्वर! 
सकळ ऐश्वर्य थोर थोर । जयाचेनि भोगिती॥ ५॥ 


ऐसा जेणें वोळखिला । तो विश्वंभरचे जाला 
समाधी सहजस्थितीला । कोण पुसे ॥६॥ 


अवघें त्रेलोक्य विवरावें । तेव्हां वर्म पडेल ठावें। 
आवच्टें घबाड सिणावें । नलगेचि कांहीं. ॥७॥ 


पाहातां ऐसा कोण आहे । जो अंतरात्मा विवरोन पाहे। 
अल्प स्वल्प कळोन राहे । समाधानें ॥८॥ 


आरे हें पाहिलेंच पाहावें । विवरलेंचि मागुतें विवरावें । 
वाचिलेंचि वाचावें । पुन्हपुन्हा ॥९॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 148 





आता सर्व विश्वाचा कर्ता आणि सर्व देवांचा जो 
देव त्याला आधी वंदन करू या. श्रोतेहो, कोणीतरी त्या 
देवाचे भजन करण्यास प्रवृत्त व्हा. (१) 

त्याच्या सत्तेशिवाय कुठलेही कार्य घडत नाही. गळून 
'पडलेले पानही त्याच्या सत्तेशिवाय हळू शकत नाही. त्याच्या 
सत्तेनेच सर्व त्रेलोक्यातील कार्य चालते. (२) 

तो देव, दानव, मानव यांचा, तसेच चार खाणी, 
चारी वाणी यांचा प्रवर्तक असून त्यालाच सर्वांचा 
अंतरात्मा असे म्हणतात. (३) 

तोच सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणी वास करून सर्वांकडून 
भिन्न भिन्न क्रिया करवितो. सर्व सृष्टीतील घडामोडी 
त्याच्या योगेच होत असल्याने किती म्हणून वर्णन 
करणार ? (४) 

असा जो सर्वांच्या अंतर्यामी गुप्तपणे राहणारा 
सर्वांचा चालक त्यालाच ईश्वर असे म्हणावे. त्याच्या 
योगेच थोर थोर लोकांना सर्व प्रकारचे ऐश्वर्य प्राप्त होत 
असते. (५) 

अशा त्या ईश्वरला जो स्वानुभवाने जाणतो, तो 
स्वत: विश्वंभरच होतो. याप्रमाणे जो आत्मारामच बनतो, 
तो समाधी किंवा सहज स्थितीला कशाला महत्त्व 
देईल? (६) 

सर्व दृश्य सृष्टीचे सारासारविवेकाने विवरण, 
निरसन करावे, तेव्हाच अचानक वर्म कळून येते. 
अचानक आत्मवस्तुरूपी घबाड प्राप्त होते. त्यासाठी मग 
दुसरे काही कष्ट करावे लागत नाहीत. (७) 

प्रत्यक्ष स्वरूपानुभव येईपर्यंत अंतरात्म्याचे विवरण 
करणारा एखादाच असतो. बहुतेक लोक अल्प-स्वल्प 
ज्ञानानेच समाधान मानतात. (८) 

बाबांनो, असे एवढ्या-तेवढ्यावर समाधान मानू 
नका. अंतरत्म्याचा शोध घेतच राहा. पूर्वी विवरण केले 
असले तरी पुन्हापुन्हा विवरण करा. पूर्वी त्यासंबंधी वाचलेले 
असेल तरी परत परत वाचून चिंतन करा. (९) 


दासबोध 


दशक ११ : समास ८ 


४१९ 





अंतरात्मा केवढा कैसा । पाहाणाराची कोण दशा । 
देखिल्या ऐकिल्या ऐसा । विवेक सांगे ॥१०॥ 


उदंड ऐकिलें देखिले । अंतरत्म्यास नबचे पुरवले । 
प्राणी देहधारी बाउलें। काये जाणे ॥११॥ 


पूर्णास अपूर्ण पुरेना । कां जें अखंड विवरेना । 
बिवरतां विवरतां उेला । देवावेगळा ॥१२॥ 


विभक्तपणें नसावें । तरीच भक्त म्हणवावें । 
नाहींतरी वेर्थचि सिणावें । खटाटोपें ॥१३॥ 


उगाच घर पाहोन गेला । घरधनी नाहीं बोळखिला । 
राज्यामधूनिचि  आल्ा । परी राजा नेणे ॥ १४॥ 


देहसंगें विषये भोगिले । देहसंगें प्राणी मिरवलें । 
देहधर्त्यास चुकलें। नवल मोठें ॥१५॥ 


ऐसे लोक अविवेकी । आणि म्हणती आम्ही विवेकी । 
बरें ज्याची जैसी टाकी । तैसें करावें ॥१६॥ 


मूर्ख अंतर राखों नेणे । म्हणौन असावें शाहाणे । 
ते शाहाणेहि दैन्यवाणे । होऊन गेळे ॥ १७॥ 


अंतरी ठेवणें चुकले । दारोदारी धुंडूं लागलें । 
तैसे अज्ञानास जालें। देवे न कळे ॥१८॥ 


या देवाचें ध्यान करी । ऐसा कोण सृष्टीवरी । 
वृत्ती येकदेसी तर्तरी । पवाडेल कोठें ॥१९॥ 


ब्रह्मांडी दाटले प्राणी । बहुरूपें बहुवाणी । 
भृगर्भी आणि पाषाणीं । कितीयेक ॥ २०॥ 


०: दासबोध ( मराठी )--14 0 





अंतरत्मा केवढा आहे, कसा आहे, त्याचे स्वरूप 
काय, ज्यांना त्याचा साक्षात्कार होतो त्यांची काय स्थिती 
होते, याबद्दल ज्याने जेवढे ऐकले किंवा पाहिले असेल 
तेवढेच तो सांगतो. (१०) 

'पण उदंड ऐकले आणि पाहिले तरी त्याने 
अंतरत्म्याची ओळख होऊ शकत नाही. कारण देहधारी 
प्राणी बिचारा अल्पज्ञ अज्ञानी असतो. तो अंतरत्म्यास 
कसा जाणणार? (११) 

अंतरत्मा हा चंचळ, अपूर्ण असल्याने तो पूर्ण 
निश्चल परब्रह्म केव्हाही होणार नाही, पण हे कळत 
नाही; कारण अखंड विवरण घडत नाही. जो कोणी 
निरंतर विवरण करीतच राहतो, तो मग देवापासून वेगळा 
उरतच नाही. तो एकरूप होऊन जातो. (१२) 

जो याप्रमाणे एकरूप होतो, विभक्तपणे उरतच 
नाही, त्यालाच भक्‍त म्हणवून घेणे शोभते. याप्रमाणे 
ऐक्य जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत जे प्रयत्न करावे तो 
केवळ शीणच होय. (१३) 

एखादा माणूस जाऊन उगाच नुसते घर पाहून 
आला आणि घरमालकाला भेटलाच नाही किंवा कुणी 
एखाद्या राज्यात जाऊन आला, पण राजालाच त्याने 
जाणले नाही. (१४) 

त्याप्रमाणे माणसांची स्थिती असते. ते देहाच्या योगे 
विषयोपभोग भोगतात, देहाच्या योगे मोठेपणा मिरवतात, 
'पण देह धारण करणारा जो अंतरत्मा त्यास मात्र जाणत 
नाहीत, ही मोठी नवलाची गोष्ट आहे. (१५) 

याप्रमाणे लोक विवेकहीन असतात, पण स्वत:ला 
मोठे विवेकी म्हणवतात. असो. ज्याची जशी कुवत 
असेल, तसा तो वागतो. (१६) 

मूर्ख माणूस असतो तो आपल्या अंतरात असणाऱ्या 
अंतरत्म्यास जाणत नाही. म्हणून माणसाने शहाणे असावे. 
पण जगात मात्र असे दिसून येते की, जे स्वत:स शहाणे 
समजतात, तेही त्यांच्या अंतरात्म्यास जाणत नसल्याने 
दैन्यवाणेच असतात. (१७) 

आपल्या अंतरातच आत्मवस्तुरूपी ठेवा असून, ते 
त्याच्या शोधासाठी दारोदार हिंडतात आणि अज्ञानामुळे 
त्यांना खर देव कोण हे कळतच नाही. (१८) 

अनंत अशा अंतरत्म्याचे ध्यान करणारा या 
सृष्टीवर कोण आहे? माणसाची वृत्ती एकदेशी असते. 
तिची शक्‍ती मर्यादित असते. (१९) 

या ब्रह्मांडात प्राण्यांची एकच दाटी झाली आहे. 
त्यांची अनेक रूपे आहेत, अनेक भाषा आहेत, एवढेच 
नव्हे, तर भूगर्भात आणि पाषाणातही कित्येक प्राणी 
आहेत. (२०) 


४२० 


इतुके ठाई पुरवला । अनेकीं येकचि वर्तल्म । 


गुप्त आणि प्रगटल्म । कितीयेक ॥२१॥ 


चंचळें न होईजे निश्चळ । प्रचित जाणावी केवळ । 


चंचळ तें नव्हे निश्‍चळ। परब्रह्म तें. ॥२२॥ 


तत्वें तत्व जेव्हां उडे । तेव्हां देहबुद्धि झडे । 


निर्मळ निश्चळ चहुंकडे । निरंजन ॥२३॥ 
आपण कोण कोठें कैंचा । ऐसा मार्ग विवेकाचा । 
प्राणी जो स्वयें काचा । त्यास हें कळेना ॥ २४॥ 


भल्यानें विवेक धरावा । दुस्तर संसार तरावा । 
अवघा वंशचि उधरावा । हरिभक्ती करूनी ॥ २५॥ 


दशक ११९ : समास ९ 





दासबोध 


इतक्या सर्वांना पुरूनही जो शिल्लक उरतो आणि 
या अनेकांच्या ठिकाणी जो एकच वर्तत असतो, तो 
अंतरात्मा काही ठिकाणी गुप्त असतो, तर काही ठिकाणी 
प्रगट असतो. (२१) 

जोपर्यंत माणूस चंचळाच्या सत्तेत वावरत असतो 
तोपर्यंत तो निश्‍चल अशा परब्रह्माशी एकरूप होऊ शकत 
नाही, हे केवळ अनुभवाने जाणून घ्यावे. चंचळ अंतरात्मा 
आणि निश्चल परब्रह्म एक म्हणता येणार नाही. (२२) 

तत्त्वाने तत्त्वांचे जेव्हा निरसन होते, तेव्हा ' मी देह' 
ही देहबुद्धी नष्ट होते. आणि मग चहूकडे निर्मळ, 
निश्चल, निरंजन असे परब्नरह्मच ओतप्रोत कोंदटलेले 
आहे, अशी अनुभूती येते. (२३) 

पण हे सर्व होण्यासाठी माणसाने मी कोण, मी 
कसा आहे, कोठून आलो याचा विवेकाने शोध घेण्याचा 
प्रयत्न करायला हवा. जो प्राणी स्वत: अर्धवट असतो, 
त्याला हे कळत नाही. (२४) 

म्हणून भल्या माणसाने सारासारविवेकाचा मार्ग 
धरून या दुस्तर संसारातून तरून जावे आणि हरिभक्ती 
करून आपल्या संपूर्ण वंशाचाच उद्धार करावा. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अंतरात्माविवरणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक १९ 


३५) 


: समास ९ 


उपदेश 
॥ श्रीराम ॥ 


आधीं कर्मांचा प्रसंग । कर्म केलें पाहिजे सांग । 
कदाचित पडिलें व्यंग । तरी प्रत्यवाय घडे ॥१॥ 


म्हणौन कर्म आरंभिलें। कांहींयेक सांग घडलें । 
जेथजेथें अंतर पडिले । तेथें हरिस्मरण करावें ॥ २॥ 


तरी तो हरी आहे कैसा । विचार पाहावा ऐसा । 
संधेपूर्वी जगदीशा । चोविसां नामीं स्मरावे ॥ ३॥ 


चोबिसनामी सहस्त्रनामी । अनंतनामी तो अनामी । 
तो कैसा आहे अंतर्यामी । विवेकें बोळखाबा ॥४॥ 


ब्राह्मण स्त्रानसंध्या करून आल । मग तो देवार्चनास बैसला । 
येथासांग तो पूजिला । प्रतिमादेवो ॥५॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--14 [) 





प्रत्येक माणसाला सर्वप्रथम कर्म हे करावेच लागते. 
म्हणून कर्म जे करायचे ते व्यवस्थितपणे केले पाहिजे. 
त्यात काही न्यूनता राहिली तर दोष लागतो. (१) 

म्हणून एखादे कर्म आरंभले असता ते काही 
प्रमाणात यथासांग घडले, पण काही ठिकाणी त्यात चूक 
झाली, तर तेथे हरिस्मरण करावे. (२) 

पण ज्याचे स्मरण करावयाचे तो हरी आहे तरी 
कसा याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. संध्या 
करण्यापूर्वी त्या जगदीशाची चोबीस नामे घेऊन त्याचे 
स्मरण करावे. (३) 

ज्याची ती चोबीस नामे आहेत, एवढेच नव्हे, तर 
सहस्त्र नामेच काय पण अनंत नामे आहेत, तो वास्तविक 
नामरूपातीत आहे, हे आपण विवेकाने आपल्या अंतर्यामी 
ओळखावे. (४) 

ब्राह्मण स्त्रान-संध्या करून येतो आणि नंतर 
देवतार्चनास बसतो, त्या वेळी देव म्हणून तो यथासांग 
प्रतिमेचे पूजन करतो. (५) 


दासबोध 


दशक ११ : समास ९ 


४२१९ 





नाना देवांच्या नानाप्रतिमा । लोक पूजिती धरून प्रेमा । 
ज्याच्या प्रतिमा तो पमाममा। केसा आहे ॥६॥ 


ऐसें बोळखिलें पाहिजे । वोळखोन भजन कीजे । 
जैसा साहेब नमस्कारिजे । बोळखिल्याउपरी ॥ ७॥ 


तेसा परमात्मा परमेश्वर । बर वोळखावा पाहोन विचार । 
तरीच पाविजे पार । भ्रमसागराचा ॥८॥ 
पूजा घेताती प्रतिमा । आंगा येतो अंतरात्मा । 


अवतारी तरी निजधामा । येऊन गेले ॥९॥ 


परी ते निजरूपें असती । तें निजरूप ते जगज्ञोती । 
सत्वगुण तयेस म्हणती । जाणती कळा ॥ १०॥ 


तये कळेचे पोटीं । देव असती कोट्यानुकोटी । 
या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्ययें पाहाव्या ॥ ११॥ 


देहपुरामधें ईश । म्हणोन तया नांव पुरुष । 
जगामधें जगदीश । तैसा वोळखावा ॥ १२॥ 
जाणीवरूपें जगदांतरें । प्रस्तुत वर्तती शरीरें । 


अंत:करण विष्णु येणें प्रकारे। वोळखावा ॥१३॥ 


तो विष्णु आहे जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरीं । 
कर्ता भोक्ता चुरी । अंतरात्मा वोळखावा ॥ १४॥ 


ऐके देखे हुंगे चाखे । जाणोन विचारें बोळखे । 
कित्येक आपुले पारिखे । जाणताहे ॥१५॥ 


येकचि जगाचा जिव्हाळा । परी देहलेभाचा आडताळा । 
देहसमंधें वेगळा । अभिमान धरी ॥ १६॥ 


उपजे वाढे मरे मारी । जैशा उचलती लहरीवरी लहरी । 
चंचळ सागरी भरोवरी । त्रैलोक्य होत जातें ॥ १७॥ 





नाना देवांच्या नाना प्रतिमा असतात. लोक प्रेमाने 
त्या प्रतिमांची पूजाही करतात. पण ज्याच्या प्रतिमेची 
आपण पूजा करतो तो परमात्मा आहे तरी कसा, हे 
जाणून घेतले पाहिजे. (६) 

याप्रकारे त्या परमात्म्याचे खरे स्वरूप जाणून मग 
त्याचे भजन-पूजन केले पाहिजे. जसे मालक कोण आहे 
हे ओळखल्यानंतर त्यास आपण नमस्कार करतो. (७) 

त्याप्रमाणे विचार करून परमात्मा, परमेश्वर कसा 
आहे हे जाणून घेतले, तरच या भ्रमरूपी भवसागराच्या 
पार जाता येते. (८) 

प्रतिमांची पूजा केली तरी ती अंतरत्म्यास पावते. 
भगवंताचे अवतार किंवा अवतारी पुरुष या जगात येऊन 
कार्य करून परत निजधामास जातात. (९) 

पण ते निजरूपाने असतातच आणि ते निजरूप 
म्हणजेच जगज्योती होय. शुद्ध सत्त्वगुण किंवा जाणती 
कळा असेही तिला म्हणतात. (१०) 

त्या जाणती कळेच्या म्हणजेच जगज्योतीच्या 
पोटीच कोट्यनुकोटी देव असतात. या गोष्टीचा जाणत्या 
लोकांनी अनुभव घेऊन पाहावा. (११) 

या देहरूपी पुरामध्ये जो ईश असतो, त्याला 
त्याच्या संबंधानेच ' पुरुष' असे म्हणतात. तोच जगाच्या 
संदर्भात 'जगदीश' म्हणून ओळखला जातो. (१२) 

जगातील सर्व प्राण्यांच्या शरीरात जाणीवरूपाने 
राहून जो त्या शरीरांना कार्यप्रवण करतो, तोच अंत:करणरूपी 
विष्णू होय, याप्रकारे त्यास जाणून घ्यावे. (१३) 

जो विष्णू याप्रकारे सर्व जगांतील प्राण्यांच्या 
अंतर्यामी असतो, तोच आपल्या अंतरात असतो आणि 
तोच कर्ता-भोक्ता असणारा अंतरात्मा होय, हे चतुर 
पुरुषांनी जाणून घ्यावे. (१४) 

तोच इंद्रियांच्या द्वारे एकतो, पाहातो, हुंगतो, चाखतो, 
सर्व जाणून विचाराने पदार्थ ओळखतो, तसेच विचाराने 
आपला कोण, परका कोण हेही जाणतो. (१५) 

सर्व जगाची जीवनकला म्हणजेच अंतरात्मा एकच 
असून देहलोभाच्या अडथळ्यामुळे, देहाच्या संबंधाने आपण 
इतरांहून वेगळे आहोत, असा अभिमान तो धरतो. (१६) 

सागरात जशा एकामागोमाग एक लाट येतच राहतात, 
त्याप्रमाणे तो अंतरात्मा निरनिराळे देह धारण करतो, त्यांची 
वाढ होते, ते देह मरतात, इतरांस मारतात. अशा प्रकारे 
त्या चंचळ अंतरात्मारूपी सागरातील लाटांच्या रूपाने 
त्रेळोक्याची उत्पत्ती, स्थिती, लय होतच राहतात. (१७) 


४२२ 


त्रैलोका वर्तवितो येक । म्हणौन त्रैल्लरेक्यनायेक । 
ऐसा प्रत्ययाचा विवेक । पाहाना कैसा ॥ १८॥ 


ऐसा अंतरत्मा बोलिल् । परी तोहि तत्वांमधें आला । 
पुढें विचार पाहिजे केला । माहावाक्याचा ॥ १९॥ 


आधीं देखिला देहधारी । मग पाहावें जगदांतरीं । 
'तयाचेनियां उपरी । परब्रह्म पावे ॥२०॥ 
परब्रह्माचा बिचार । होतां, निवडे सारासार । 
चंचळ जाईल हा निर्धार। चुकेना कौ ॥२१॥ 


उत्पत्ति स्थिति संव्हार जाण । त्याहून वेगळा निरंजन । 
येथें ज्ञानाचे विज्ञान । होत आहे ॥२२॥ 


अष्टदेह थानमान । जाणोन जाल्यां निर्शन । 
पुढें उरे निरंजन । विमळ ब्रह्म ॥ २३॥ 


बिचारेचि अनन्य जाला । पाहाणारविण प्रत्यय आला । 
तेहि वृत्ति निवृत्तीला । बरें पाहा ॥ २४॥ 


येथें राहिल वाच्यांश । पाहोन सांडिला लक्ष्यांश । 
लक्ष्यांशासरिसा वृत्तिलेश । तोहि गेला ॥ २५॥ 


दशक १९ : 





समास १० दासबोध 
संपूर्ण त्रैलोक्याला तो अंतरत्माच चालवितो, म्हणूनच 
त्याला त्रैलो क्यनायक असे म्हणतात. विवेकाने याचा 
अनुभव तरी घेऊन पहा ना. (१८) 
असा हा अंतरत्मा सर्वशक्तिसंपन्न असला, तरी 
तो तत्त्वामध्येच अंतर्भूत होतो, म्हणून पुढेही महावाक्‍्याचा 
विचार निरंतर करीतच राहिले पाहिजे. (१९) 
आधी देहधारी जो अंतरात्मा त्याचा शोध घ्यावा. 
नंतर जगदांतरी. त्याचा शोध घेता घेता अचानक पस्त्रह्माची 
प्राप्ती होते. (२०) 
सारासारविचाराने परब्रह्मासंबंधी विचार करू 
लागल्यावर तेथे चंचळ राहाणार नाही, हे निर्धारपूर्वक 
जाणून घ्यावे. (२९१) 
जे चंचळ आहे त्यालाच उत्पत्ती, स्थिती, संहार हे 
विकार असतात. त्याहून निरंजन परमात्मा हा वेगळा 
असतो. हे जाणणे याला विज्ञान म्हणतात. (२२) 
पिंडाचे चार व ब्रह्मांडाचे चार मिळून सर्व अष्ट 
देहांचा जेव्हा निरस होतो, तेव्हा केवळ निरंजन विमल 
ब्रह्म तेवढे उरते. (२३) 
विचाराने ऐक्य अनुभवावे. हा अनुभव घेणारा निराळा 
कोणी नाही, असा निश्‍चय झाला, तरी ही पण अति सूक्ष्म 
अशी वृत्तीच होय. हिचाही लय झाला पाहिजे. (२४) 
येथे वाच्यांश म्हणजे शब्दार्थ मावळतो, अनुभवून 
लक्ष्यांही मागे पडतो आणि लक्ष्यांशाबरोबर त्या 
अति सूक्ष्म वृत्तीचाही लय होतो. अर्थात परत्रह्माशी 
ऐक्य होते. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उपदेशनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक ११ : 


डि) 
समास १० 


निस्पृह वर्तणूक 


॥ श्रीराम ॥ 


मूर्ख येकदेसी होतो । चतुर सर्वत्र पाहातो । 
जैसा बहुधा होऊन भोगितो । नाना सुखें ॥ १॥ 


तोचि अंतरात्मा महंत । तो कां होईल संकोचित । 
प्रशस्त जाणता समस्त । विख्यात योगी ॥२॥ 


कर्ता भोक्ता तत्वतां । भूमंडळीं सर्व सत्ता । 
त्यावेगळा त्यास ज्ञाता। पाहेसा कवणु ॥३॥ 





मूर्ख माणूस संकुचित दृष्टीने जगाकडे पाहातो. चतुर 
माणसाचे सर्वत्र बारकाईने लक्ष असते. ज्याप्रमाणे अंतरात्मा 
अनेकरूपांनी अनेकविध सुखांचा उपभोग घेतो. (१) 

त्या अंतरात्म्यासारखाच महंत असल्याने त्याची 
दृष्टीही विशाल असते. तो सर्व काही जाणतो आणि 
तो विख्यात योगीही असतो. (२) 

सर्व जगात कर्ता, भोक्ता, तत्त्वत: अंतरात्माच 
असतो आणि सर्व भूमंडळावर त्याचीच सत्ता असते. 
त्याला जाणणारा दुसर कुणी असूच शकत नाही. तो 
स्वत:च स्वतःस जाणतो. (३) 


'दासबोध 


ऐसें महंतें असावें । सर्व सार शोधुन घ्यावें । 
पाहों जातां न संपडावें । येकायेकी ॥४॥ 


दशक १९ 


कोर्तिरूपें उदंड ख्यात । जाणती लाहान थोर समस्त । 
वेश पाहातां शाश्वत । येकही नाही... ॥५॥ 


प्रगट कौर्ति ते ढळेना । बहुत जनास कळेना। 
पाहों जातां आडळेना । काये कैसें ॥६॥ 


बेषभूषण तें दूषण । कौर्तिभूषण तें भूषण। 
चाळणेविण येक क्षण । जाउच नेदी ॥७॥ 


त्यागी वबोळखीचे जन । सर्वकाळ नित्य नूतन। 
लोक शोधून पाहाती मन । परी इछा दिसेना ॥८॥ 


पुते॑ कोणाकडे पाहेना । पुर्ते कोणासी बोलेना । 
पुरते येके स्थळीं राहेना । उठोन जातो. ॥९॥ 


जातें स्थळ तें सांगेना । सांगितलें तेथें तरी जायेना । 
आपुली स्थिती अनुमाना । येबोंच नेदी. ॥१०॥ 


लोकीं केलें तें चुकावी । लोकीं भाविलें तें उलथवी । 
लोकीं तर्किलें तें दाबी । निर्फळ करूनी ॥११॥ 


लोकांस पाह्याचा आदर । तेथें याचा अनादर। 
लोक सर्वकाळ तत्पर । तेथें याची अनिछ्या ॥ १२॥ 


एवं कल्पितां कल्पेना । ना तर्कितांहि तर्केना। 


कदापी भावितां भावेना । योगेश्वर ॥१३॥ 
ऐसें अंतर सांपडेना । शरीर ठाई पडेना। 
क्षणयेक बिशंभेना । कथाकीर्तन ॥१४॥ 


लोक संकल्प विकल्प करिती । ते अवघेचि निर्फळ होती। 
जनाची जना ल्मजबी वृत्ति । तेव्हां योगेश्वर  ॥ १५॥ 


: समास १० 








४२३ 


महंताने अशा अंतरत्म्याप्रमाणे असावे. त्याने सर्व 
शोधून सार ग्रहण करावे आणि कुणी त्याचा शोध घेऊ 
लागल्यास त्यास सहजासहजी सापडू नये. (४) 
त्याची उदंड कोर्ती झाल्याने कौर्तिरूपाने सर्व 
त्याला जाणतात, पण एकही वेष शाश्वत नसल्याने ते 
त्यास ओळखू शकत नाहीत (५) 
त्याची सर्वत्र जी कोर्ती झालेली असते, ती कधी 
कमी होत नाही, पण बहुतेक लोकांना तो प्रत्यक्ष कसा 
आहे हे कळत नाही. तो कसा काय आहे, याचा पत्ताच 
कुणाला लागत नाही. (६) 
उत्तम वेष हे खरे भूषण नसून दूषणच ठरते. कारण 
उत्तम कोर्ती हेच खरे भूषण होय. महंत हा मननाशिवाय 
एक क्षणही जाऊ देत नाही. (७) 
जुन्या ओळखीच्या लोकांना सोडून तो नित्य नूतन 
लोकांत मिसळतो. त्याच्या मनात काय आहे याचा अंदाज 
घेण्याचा लोक प्रयत्न करतात, पण त्याला कुठलीही इच्छा 
वा वासना असल्याचे त्यांना आढळून येत नाही. (८) 
तो कोणाकडेही पुरते पाहत नाही, कोणाशी पुरते 
बोलत नाही. दीर्घकाळ एका ठिकाणी राहातही नाही. 
तेथून उठून निघून जातो. (९) 
आपण कोठे जाणार ते कोणाला सांगत नाही. 
समजा, कदाचित सांगितले तर तेथे तो मुळी जातच 
नाही. आपण कोठे आहोत याचा कुणाला थांगपत्ताच 
लागू देत नाही. (१०) 
लोकांनी काही अनुमान केले तर ते चुकीचे 
ठरवितो. लोकांनी काही कल्पना केली असेल तर 
त्याच्या उलट करतो. लोकांनी जे तर्क केले असतील, 
ते तो निष्फळ करतो. (१९) 
लोकांना दृश्य पाहाण्याची आवड असते, तेथे महंताला 
अनादर वाटतो. लोक सर्वकाळ ज्यासाठी अति तत्पर असतात, 
त्या गोष्टीची महंतास अनिच्छा असते. (१२) 
याप्रमाणे महंताविषयी कल्पना करू जावे, तर तेही 
जमत नाही. नाना तर्क करू जावे तर तर्क करणेही 
अशक्य होते. त्याच्याविषयी काही भावनाही करता येत 
नाहीत, असा तो विलक्षण योगेश्वर असतो. (१३) 
याप्रमाणे महंताच्या अंतरंगात काय चालले आहे 
हेही लोकांना कळून येत नाही आणि शरीराने गाठ 
पडणेही कठीण जाते. मात्र महंत कथा-कौर्तनांत क्षणभरही 
खंड पडू देत नाही. (१४) 
लोक त्याच्यासंबंधी जे जे संकल्प-विकल्प करतात, 
ते सर्व निष्फळ होतात. त्यामुळे लोकांना स्वत:लाच स्वत:ची 
लाज वाटू लागते. अशा प्रकारची प्रतिक्रिया ज्याच्याबद्दल 
दिसून येते, तो योगेश्वर आहे असे जाणावे. (१५) 


४२४ 


दशक १९ : समास १० 


दासबोध 





बहुतीं शोधून पाहिलें । बहुतांच्या मनास आलें । 
तरी मग जाणावें साधिलें । महत्कृत्य ॥१६॥ 


अखंड येकांत सेवाबा । अभ्यासचि करीत जावा । 
काळ सार्थकचि करावा । जनासहित ॥ १७॥ 


उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनास सिकवावे । 
उदंड समुदाये करावे । परी गुप्तरूपें ॥१८॥ 


अखंड कामाची लगबग । उपासनेस लावावें जग । 
लोक समजोन मग । आज्ञा इठिती ॥१९॥ 


आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाहीं तें निर्फळ । 
साक्षेपेंबिण केवळ । वृथापुष्ट ॥२०॥ 


लोक बहुत शोधावे । त्यांचे अधिकार जाणावे । 
जाणजाणोन  धरावे। जवळी दुरी ॥२१॥ 


अधिकारपरत्बें कार्य होतें । अधिकार नस्तां बेर्थ जातें । 
जाणोनि शोधावी चित्ते । नाना प्रकारे ॥ २२॥ 


अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप पाहोन विश्वास धरणें । 
आपला मगज रखणें । कांहींतरी ॥२३॥ 


हें प्रचितीचें बोलिलें । आधीं केलें मग सांगितलें । 


मानेल तरी पाहिजे घेतलें । कोणीयेकें ॥२४॥ 
महंतें महंत करावे । युक्तिबुद्धीनें भरावे । 
जाणते करून विखरावे । नाना देसी. ॥ २५॥ 





महंताच्या कार्याविषयी, चाखि्याविषयी अनेक लोक 
शोध घेतात. या गोष्टी जर त्यांच्या मनास आल्या, तर मग 
फारच मोठे कार्य साधले गेले आहे असे जाणावे. (१६) 
महंताने अखंड एकांत करावा, सतत अभ्यास 
करीत असावे आणि स्वत:सहित लोकांचा वेळही 
सार्थकी लावावा. (१७) 
त्याने स्वत: उत्तम गुण संपादन करावेत आणि 
लोकांनाही शिकवावे. अखंड लोकसंग्रह करीत असावे. 
पण हे सर्व गुपपणे करावे. (१८) 
अखंड कामाची घाईगर्दी सुरू असावी. अनेक लोकांना 
त्याने भगवंताची उपासना करण्यास प्रेरणा द्यावी म्हणजे 
मग त्याची ती तळमळ पाहून लोक त्याच्या आज्ञेची इच्छा 
करू लागतात. (स्वत:स त्याचे सेवक मानू लागतात.) (१९) 
आधी कष्ट करावेत आणि मग फळाची अपेक्षा 
ठेवावी. कष्टच केले नाहीत तर कार्यसिद्धी होत नाही. जो 
कष्ट करीत नाही, तो कुचकामाचा समजावा. (२०) 
अनेक लोक पारखून त्यांचा अधिकार जाणून 
घ्यावा आणि त्यांच्या लायकीप्रमाणे त्यांना जवळ करावे 
अथवा दूर सारवे. (२१) 
ज्याचा जसा अधिकार असेल, त्याचेकडून त्याप्रकारे 
योग्य ते काम करवून घ्यावे. लायकी नसताना कार्य 
सांगितले असता ते व्यर्थ जाते, म्हणून अनेक प्रकारे 
लोकांच्या अंतरंगाचा शोध घ्यावा. (२२) 
ज्याचा त्याचा अधिकार पाहून त्यास अनुसरून 
त्यास कार्य सांगावे. त्याची काम करण्याची कुवत पाहून 
त्याच्यावर विश्वास ठेवावा आणि काही झाले तरी आपले 
महत्त्व कायम राखावे. (२३) 
हे बोलणे अनुभवाचे आहे. आधी स्वत: करून 
मी लोकांना सांगितले आहे. माझे म्हणणे ज्यास पटत 
असेल त्याने यापासून बोध घेतला पाहिजे. (२४) 
महंताने दुसरे नवीन महंत करावेत आणि त्यांना 
युक्‍ती व बुद्धीने शहाणे करावे. त्यांना ज्ञानसंपन्न करून 
देशाच्या निरनिराळ्या भागात पाठवावे. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' निस्पृहवर्तणूकनाम' समास दहावा समाप्त. 


_] 


बारावा दशक 
दशक १२ 


: विवेकवैराग्य 


: समास ९ 


विमळलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थविवेका । 
येथें आळस करू नका । विवेकी हो 


प्रपंच सांडून परमार्थ करल । तेणें तुम्ही कष्टी व्हाल । 
प्रपंच परमार्थ चालबाल । तरी तुम्ही विवेकी ॥२॥ 


प्रपंच सांडून परमार्थ केला । तरी अन्न मिळेना खायाला । 
मग तया करंट्याला | परमार्थ केंचा ॥३॥ 


परमार्थ सांडून प्रपंघ करिसी। तरी तूं येमयातना भोगिसी। 
अंतीं परम कष्टी होसी । येमयातना भोगितां ॥ ४॥ 


साहेबकामास नाहीं गेल्ा । गृहींच सुरवाडोन बैसला । 
तरी साहेब कुटील तयाला । पाहाती लोक ॥५॥ 
तेव्हां महत्वचि गेलें । दुर्जनाचें हांसे जालें 
दुःख उदंड भोगिलें। आपुल्या जीवे ॥६॥ 


तैसेंचि 
परमार्थाची 


होणार अंतीं । म्हणौन भजावें भगवंती । 
प्रचिती । रोकडी घ्यावी ॥७॥ 


संसारी असतां मुक्‍त । तोचि जाणावा संयुक्‍त । 
अखंड पाहे युक्तायुक्‍त । विचारणा हे ॥८॥ 


प्रपंची जो सावधान । तो परमार्थ करील जाण| 
प्रपंची जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ॥९॥ 


म्हणौन  सावधानपणें । प्रपंच परमार्थ चालवणे । 
ऐसें न करितां भोगणें । नाना दुःखें ॥ १०॥ 


पर्णाळि पाहोन उचले । जीवसृष्टि विवेकें चाले । 
आणि पुरुष होऊन भ्रमले । यासी काये म्हणावें ॥ ११॥ 





माणसाने आधी व्यवहार नेटकेपणाने करावा आणि 


॥१॥ | मंग परमार्थाचा विचार करावा. विवेकी जन हो! येथे 


आळस करू नका. (१) 

प्रपंचाकडे दुर्लक्ष करून जर तुम्ही परमार्थ साधण्याचा 
प्रयन कराल, तर तुम्ही कष्टी व्हाल. जर तुम्ही प्रपंच 
आणि परमार्थ दोन्ही सावधपणे व्यवस्थित कराल, तरच 
तुम्हांला विवेकी म्हणता येईल. (२) 

प्रपंचाकडे दुर्लक्ष करून परमार्थ करू लागल्यास 
खायला अन्न मिळत नाही. अशा भाग्यहीन माणसाला 
परमार्थ कसा साधेल? (३) 

बरे, परमार्थ अजिबात सोडून देऊन केवळ तुम्ही 
प्रपंचच कराल, तर तुम्हांला पुढे यमयातना भोगाव्या लागतील 
आणि यमयातना भोगता भोगता अत्यंत कष्ट होतील. (४) 

एखादा नोकर मालकाकडे कामाला गेलाच नाही 
आणि खुशाल आळसाने घरीच बसून राहिला, तर त्याचा 
मालक त्याला कुटून काढील आणि लोक ती गंमत 
'पाहात राहतील. (५) 

तेव्हा मग अशा माणसाचे महत्त्वच राहाणार नाही. 
त्या दुर्जन माणसाचे हसे होईल आणि त्याला उदंड दु:ख 
भोगावे लागेल. (६) 

जर परमार्थ केलाच नाही, तर आपली पण शेवटी 
तशीच स्थिती होईल. म्हणून आपला मालक जो भगवंत 
त्याला भजावे आणि परमार्थाची प्रत्यक्ष प्रचीती घ्यावी. (७) 

साधकाच्या विवेक-वैराग्यादिकांची कसोटी प्रत्यक्ष 
संसारातील व्यवहारात होत असते. व्यवहारातही ज्याची धारणा 
ढळत नाही तोच साधक योग्य असतो. नेहमी योग्य काय, 
अयोग्य काय, याचा विचार करूनच वागत असतो. (८) 

जो प्रपंचात अत्यंत दक्ष असतो, तोच परपमार्थही 
नीट करू शकतो. ज्याला प्रपंच सावधपणे करणे जमत 
नाही, त्याला परमार्थही जमू शकत नाही. (९) 

म्हणून अत्यंत सावधपणाने प्रपंच आणि परमार्थ 
दोन्हीही करावेत. असे केले नाही, तर पुढे अनेक 
प्रकारची दुःखे भोगावी लागतात. (१०) 

पानावरचा किडा अगोदर पुढचे पाय दुसऱ्या पानावर 
रोबल्यावरच मग पाठीमागील पानाचा आधार सोडतो. 
मनुष्याखेरीज इतर जीवसृष्टीसुद्धा विवेकाने वागते आणि 
ज्याला बुद्धीची विशेष देणगी आहे, असा पुरुष अविवेकाने 
भ्रमिष्टासारखा वागतो, याला काय म्हणावे ? (११) 


४२६ 


दशक १२: समास ९ 


दासबोध 





म्हणौन असावी दीर्घसूचना । अखंड करावी चाळणा। 
पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडावे ॥१२॥ 


सुखी असतो खबर्दार। दुःखी होतो बेखबर! 
ऐसा हा लोकिक विचार । दिसतचि आहे ॥१३॥ 


म्हणौन  सर्वसाबधान । धन्य तयाचें महिमान । 
जनीं राखें समाधान । तोचि येक ॥१४॥ 


चाळणेचा आळस केला । तरी अवचिता पडेल घाला । 
ते वेळे सावरायाल । अवकाश कैंचा ॥१५॥ 


म्हणौन दौर्घसूचनेचे लोक । त्यांचा पाहावा विवेक । 
लोकांकरितां लोक । शाहाणे होती ॥१६॥ 


परी ते शाहाणे वोळखावे । गुणवंताचे गुण घ्यावे । 
अवगुण देखोन सांडावे । जनामधें ॥९१७॥ 


मनुष्य पारखूं राहेना । आणि कोणाचें मन तोडीना । 
मनुष्यमात्र अनुमाना । आणून पाहे. ॥१८॥ 


दिसे सकळांस सारिखा । पाहातां विवेकी नेटका । 
कामी निकामी लोकां । बरें पाहे ॥१९॥ 


जाणोन पाहिजेत सर्व । हेंचि तयाचें अपूर्व । 
ज्याचें त्यापरी गौरव । राखो. जाणे ॥२०॥ 








म्हणून विवेकी माणसाच्या ठिकाणी दूरदृष्टी असावी 
आणि त्याने निरंतर परिस्थितीचा अंदाज घेत असावे 
आणि विचाराने पुढे काय होणार आहे, याचा अचूक 
अंदाज करून परिस्थिती जाणून घ्यावी. (१२) 

जे याप्रकारे दक्ष असतात, ते सुखी होतात. जे 
बेसावध असतात, ते दुःखी होतात. असे लौकिक 
व्यवहारातही विचाराने प्रत्यक्ष दिसून येते. (१३) 

म्हणून जो सदासर्वकाळ सर्व बाबतीत सावध 
असतो, त्याचा महिमा किती म्हणून वर्णन करावा ? तोच 
खरोखर धन्य होय. सर्व लोकांचे समाधान तोच एकय 
करू शकतो. (१४) 

परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेण्यात जर आळस 
केला, तर मग अवचित संकट उपस्थित होईल आणि 
मग सावरायलासुद्धा वेळ मिळणार नाही. (१५) 

म्हणून विवेकसंपन्न दूरदृष्टी असणारे लोक कसे 
विचारपूर्वक वागतात, हे जाणून घ्यावे. एकाच्या उदाहरणाने 
दुसरा शहाणा होतो, ही लोकांची रीतच आहे. (१६) 

म्हणून आपल्या भोवताली जे लोक असतात, त्यांत 
शहाणे कोण आहेत हे ओळखावे. जे गुणवान आहेत, त्यांचे 
गुण आपण घ्यावे. लोकांमधील अवगुण जे असतील, ते 
पाहून त्या अवगुणांचा त्याग करावा. (१७) 

विवेकी असतो, तो प्रत्येकाची मनोमन परीक्षा करीतच 
असतो, पण तो कोणाचे मन मात्र दुखवत नाही. पण 
मनुष्यमात्रासंबंधी तो अचूक अनुमान मात्र करतो. (१८) 

बाहेरून वरवर पाहिले तर तो इतर सामान्य 
लोकांसारखाच दिसतो, पण अंतर्यामी तो अत्यंत विवेकी 
असतो. तो कोण काम करणारा आहे आणि कोण 
निकामी आहे हे बरोबर जाणतो. (१९) 

आणि हे सर्व जाणूनही तो सर्व तऱ्हेच्या लोकांशी 
यथायोग्य व्यवहार ठेवू शकतो, हे त्याचे वैशिष्ट्य होय. ज्याची 
जशी योग्यता असेल, त्याप्रमाणे त्या त्या व्यक्तीचा योग्य 
तो गौरव करण्याचे चातुर्य त्याच्या ठिकाणी असते. (२०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विमळलक्षणनाम' समास पहिला समाप्त. 


दासबोध 


दशक १२: समास २ 


४२७ 


दशक ९२९२ : समास २ 
'प्रत्ययनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका संसारासी आले हो । स्त्री पुरुष निस्पृह हो। 
सुचितपणें पाहो । अर्थांतर ॥१॥ 


काये म्हणते वासना । काये कल्पिते कल्पना । 
अंतरींचे तरंग नाना । प्रकारे उठती ॥२॥ 
बरें खावे बरें जेवावे । बरें ल्यावें बरें नेसावें। 
मनासारिखें असावें । सकळ कांहीं ॥३॥ 


ऐसें आहे मनोगत । तरी ते कांहींच न होत। 
बरें करितां अकस्मात । बाईट होतें. ॥४॥ 


येक सुखी येक दुःखी । प्रत्यक्ष वर्तते लोकी। 
कष्टी होऊनियां सेखीं । प्रारब्धावरी घालिती ॥ ५॥ 


अचुक येत्ल करवेना । म्हणौन केलें तें सजेना। 
आपल्य अवगुण जाणवेना । कांहीं केल्या ॥६॥ 


जो आपला आपण नेणे । तो दुसऱयाचें काये जाणे । 
न्यायें सांडितां दैन्यवाणे । होती लोक  ॥७॥ 


लोकांचें मनोगत कळेना । लोकांसारिखें बर्तवेना। 
मूर्खपणें लोकीं नाना । कळह उठती ॥८॥ 


मग ते कळो वाढती । परस्परे कष्टी होती। 
प्रेलन राहाता अंतीं । श्रमचि होये ॥९॥ 


ऐसी नव्हे वर्तणुक । परीक्षाबे नाना लोक । 
समजलें पाहिजे नेमक । ज्याचें त्यापरी ॥ १०॥ 


अंतरपरीक्षा । कांहीं येक कळे दक्षा। 
नतद्रक्षा। काय कळे ॥११॥ 


शब्दपरीक्षा 
मनोगत 


दुसऱ्यास शब्द ठेवणें । आपला कैपक्ष घेणें। 
पाहों जातां लोकिकलक्षणें। बहुतेक ऐसी ॥ १२॥ 











या संसारात आलेल्या सर्व स्त्रिया, पुरुष, नि:स्पृह 
यांनी मी काय सांगतो ते ऐका आणि त्याचा अर्थ नीट 
समजून घेऊन त्यावर विचार कर. (१) 
आपली वासना काय म्हणते, आपली कल्पना काय 
काय मनोरथ करते, अंतःकरणात अनेक प्रकारच्या विचारांचे 
तरंग कसे उठत असतात, याचा विचार करा. (२) 
आपल्याला वाटते की, बरे खावे, बरे जेवावे, बरे 
कपडे घालावेत, बरे नेसावे. सर्व काही अगदी आपल्या 
मनासारखे असावे. (३) 
याप्रमाणे आपले मनोगत असते, पण तसे काहीच 
घडत नाही. आपण काही चांगले करायला जावे, तर 
अकस्मात वाईटच घडून येते. (४) 
संसारात एक सुखी तर एक दुःखी असे प्रत्यक्ष 
घडताना दिसून येते. त्यामुळे लोक कष्टी होतात आणि 
अखेर सर्व दोष प्राख्धावर ठेवतात. (५) 
खरे तर अचूक प्रयत्न केला जात नाही, म्हणूनच 
काही लोक यशस्वी होत नाहीत. पण लोकांना आपला 
अवगुण काही केल्या कळूनच येत नाही. (६) 
जो आपल्या स्वत:ला जाणत नाही, तो दुसऱ्याला 
काय जाणणार ? न्याय्य मार्गाने जाणे सोडल्यामुळे लोक 
दैन्यबाणे जिणे जगत आहेत. (७) 
लोकांना परस्परांचे मनोगत कळत नाही, त्यामुळे 
एकमेकाच्या मनासारखे वागता येत नाही. त्यामुळे 
मूर्खपणामुळे लोकांच्यामध्ये नाना प्रकारचे कलह निर्माण 
होतात. (८) 
मग ते कलह वाढू लागतात आणि सर्वच लोक 
याप्रकारे परस्परांमुळे कष्टी होतात. कुणी योग्य दिशेने 
प्रयनच करीत नाही आणि शेवटी सर्वांना विनाकारण 
श्रमच होतात. (दे) 
अशी वर्तणूक असू नये. अनेक लोकांची अनेक 
प्रकारे परीक्षा करावी. कोण माणूस कसा आहे हे बरोबर 
जाणून घेतले पाहिजे. (१०) 
जो दक्ष असतो, त्याला लोकांच्या बोलण्यावरून, 
त्यांच्या अंतरंगाची पारख होते. जे नतद्रष्ट असतात 
त्यांना दुसऱ्याचे मनोगत कसे काय कळणार? (१९) 
दुसऱ्याला दोष द्यायचा आणि आपलेच म्हणणे 
बरोबर असा दुराग्रह धरायचा, अशीच या जगात 
बहुतेकांची प्रवृत्ती आढळून येते. (१२) 


४२८ दशक १९२ 


लोकीं बरें म्हणायाकारणें । भल्यांस लागतें सोसणे । 
न सोसितां भंडवाणें । सहजचि होये ॥ १३॥ 


आपणास जें मानेना । तेथें कदापि राहावेना। 
उदी तोडून जावेना । कोणीयेकें ॥९४॥ 


बोलतो खरें चालतो खरें । त्यास मानिती लहानथोरें। 
न्याये अन्याये परस्परे । सहजचि कळे ॥ १५॥ 


लोकांस कळेना तंवरी । विवेकें क्ष्मा जो न करी। 
तेणेंकरितां बराबरी ।॥ होते जाते ॥१६॥ 


जंबवरी चंदन झिजेना । तंव तो सुगंध कळेना । 
चंदन आणि वृक्ष नाना । सगट होती ॥ १७॥ 


जंब उत्तम गुण न कळे। तों या जनास काये कळे। 
उत्तम गुण देखतां निवळे । जगदांतर ॥ १८॥ 


जगदांतर निवळत गेलें । जगदांतरी सख्य जालें। 
मग जाणावें वबोळले । विश्वजन ॥१९॥ 


जनींजनार्दन बोळला । तरी काये उणें तयाला । 
राजी राखाबें सकळांला । कठीण आहे. ॥२०॥ 


पेरिलें 
वर्म 


तें उगवतें। उसिणें द्यावें घ्यावें लागतें । 
काढितां भंगतें । परांतर ॥२९१॥ 


लोकिकीं बरेंपण केलें । तेणें सौख्य वाढले। 
उत्तरासारिखें आलें । प्रत्योत्तर ॥२२॥ 


हें आवघें आपणांपासीं । येथें बोळ नाहीं जनासी । 


सिकवाबें आपल्या मनासी । क्षणक्षणा ॥२३॥ 
खळ दुर्जन भेटला । क्षमेचा धीर बुडाला। 
तरी मोनेंचि स्थळत्याग केला। पाहिजे साधकें ॥ १२४॥ 


: समास २ 





दासबोध 


ज्याला लोकांनी आपल्याला चांगले म्हणावे असे 
वाटत असेल त्याने लोकांचे बोलणे, वागणे सहन करायला 
हवे. ते जर सोसले नाही, तर सहजच फजिती होते. (१३) 
जेथे आपल्याला बरे वाटत नाही, तेथे कधीही राहू 
नये. पण कोणीही भीड मोडून किंवा भांडण करून 
जाऊ नये. (१४) 
जो कोणी नेहमी खरे बोलतो आणि खरेपणानेच 
वागतो त्याला सर्व लहान-थोर मानतात. न्याय-अन्याय 
कुणालाही सहजच कळतो. (१५) 
लोकांना जोपर्यंत आपल्या योग्यतेची कल्पना येत 
नाही, तोपर्यंत थोर लोकांनी लोकांना विवेकाने क्षमाच 
केली पाहिजे. तसे जर तो न करील तर मग इतरांची 
आणि त्याची बरोबरीच होईल. (१६) 
जोपर्यंत चंदन झिजत नाही, तोपर्यंत त्याचा सुगंध 
कळत नाही आणि म्हणून चंदन आणि इतर नाना वृक्ष 
लोकांना सारखेच वाटतात. (१७) 
जोपर्यंत मनुष्याच्या अंगी असलेले उत्तम गुण प्रगट 
होत नाहीत, तोपर्यंत लोकांना त्याची थोरवी कळत नाही. 
ज्यावेळी प्रसंगपरत्वे उत्तम गुण प्रगट होतात, तेव्हा जगातील 
लोकांच्या अंत:करणास समाधान वाटते. (१८) 
लोकांच्या अंत:करणास समाधान झाले, लोकांशी 
सख्य झाले की मग लोक प्रसन्न झाले आहेत, हे 
जाणावे. (१९) 
ज्याच्यावर जनीजनार्दन म्हणजे भगवत्स्वरूप जनता 
प्रसन्न होते, त्याला काय उणे पडणार आहे? पण सर्वांना 
प्रसन्न करणे सोपे नाही. (२०) 
जसे जे आपण पेरतो तेच उगवून येते. लोकांशी 
व्यवहार करताना उसने द्यावे-घ्यावे लागते. पण म्हणून 
आपण जर कोणाचे वर्म काढले, तर त्याचे अंत:करण 
दुखावले जाते. (२१) 
लोकांशी आपण चांगले वागलो तर आपले सुख 
वाढते. आपण जसे उत्तर द्यावे, त्याप्रमाणे आपल्याला 
प्रत्युत्तर मिळते. (२२) 
म्हणून त्याचा उपाय आपल्याच हातात असतो. 
लोकांना उगीच दोष देणे योग्य नाही, म्हणून आपणच 
आपल्या मनाला क्षणोक्षणी शिकवावे. (२३) 
समजा, एखाद्या अत्यंत दुर्जजाशी गाठ पडली 
आणि क्षमा करणे अगदी अशक्य झाले, तर गुपचूप न 
बोलता साधकाने ते स्थळ सोडून निघून जावे. (२४) 


दासबोध 


दशक १२: समास ३ 


४२९ 





नेणती । 
॥ २५॥ 


लोक नाना परीक्षा जाणती । अंतरपरीक्षा 
तेणें प्राणी करंटे होती । संदेह नाहीं 


आपणास आहे मरण । म्हणौन राखावे बरेंपण । 
कठिण आहे लक्षण । विवेकाचें ॥२६॥ 


थोर लहान समान । आपले पारिखे सकळ जन। 
चढते वाढतें सनेधान । करितां बरें ॥ २७॥ 


बरें कारितां बरें होतें । हें तों प्रत्ययास येतें। 


आतां पुढे सांगावें तें । कोणास काये ॥ २८॥ 
हरिकथानिरूपण । बरेपणें राजकारण । 
प्रसंग 'पाहिल्याविण । सकळ खोटें ॥ २९॥ 


विद्या उदंडचि सिकला । प्रसंगमान चुकतचि गेला । 
तरी मग तये विद्येल । कोण पुसे ॥३०॥ 





लोक अनेक प्रकारे परीक्षा करणे जाणतात, पण 
त्यांना दुसऱ्याच्या अंत:करणाची पारख करता येत नाही. 
म्हणूनच माणसे भाग्यहीन ठरतात, यात शंका नाही. (२५) 
आपण आज ना उद्या मरणार आहोतच हे जाणून 
सर्वांशी भलेपणाने वागावे. या प्रकारचा विवेक करणे 
कठीण आहे, हे मात्र खरे. (२६) 
आपल्यापेक्षा लहान असणाऱ्यांशी, मोठे असणाऱ्यांशी 
किंवा समवयस्क असतील त्यांच्याशी, तसेच आपले व 
परके अशा सर्वच लोकांशी उत्तरोत्तर वाढत्या प्रेमाचे 
संबंध असावेत हे बरे. (२७) 
आपण लोकांचे बरे केले की त्यायोगे आपलेही 
बरेच होते, ही तर अनुभवाची गोष्ट आहे. आता यापुढे 
आणखी कोणाला काय सांगावे बरे? (२८) 
नित्य हरिकथा आणि अध्यात्मनिरूपण करीत असावे. 
प्रसंग पाहून चांगुलपणाने राजकारणही करावे. प्रसंगानुसार 
विवेकाने वागलो नाही, तर सर्वच व्यर्थ ठरते. (२९) 
एखाद्याने खूप विद्या संपादन केली, पण योग्य 
वेळी त्याला विद्येचा उपयोग करता आला नाही, तर ती 
विद्या व्यर्थ होय. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' प्रत्ययनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक १२ 


113 


: समास ३ 


भक्सतिनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीमधें बहुत लोक । तेहि पाहावा विवेक । 
इहलोक आणि परल्रेक । बग॒ पाहावा ॥१॥ 


इहलोक साधायाकारणें । जाणत्याची संगती धरणें । 
परलोक साधायाकारणें । सद्गुरु पाहिजे ॥२॥ 


सद्गुरुसी काये पुसावें । हेंहि कळेना स्वभावें । 
अनन्यभावें येकभावें । दोनी गोष्टी पुसाव्या ॥ ३॥ 


दोनी गोष्टी त्या कोण । देव कोण आपण कोण। 
या गोष्टीचें विवरण । केलेच करावें ॥४॥ 


आधीं मुख्य देव तो कोण । मग आपण भक्त तो कोण। 
फंचेकर्ण माहावाक्यविवरण । केलेंचि करावें ॥५॥ 





या पृथ्वीवर असंख्य लोक आहेत. त्यांनी विवेक 
करून आपला इहलोक आणि परलोक कसा सुधारेल, हे 
पाहावे. (१) 
इहलोकी सुख मिळावे म्हणून व्यवहारकुशल जाणत्या 
माणसाची संगती धरावी. तर परमार्थ साधण्यासाठी सदुरू 
करणे आवश्यक आहे. (२) 
सामान्य लोकांना त्यांच्या अज्ञानी स्वभावामुळे सद्गुरूंना 
काय विचारावे, हेही कळत नाही. अनन्यभावाने, एकनिष्ठपणे 
त्यांना पुढील दोन गोष्टी विचाराव्यात. (३) 
त्या दोन गोष्टी कुठल्या म्हणाल, तर एक म्हणजे देव 
कोण आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण कोण आहोत, ह्या 
होत. याचे सदुरू जे उत्तर देतील, त्याचे विवरण वारंवार करावे. (४) 
आधी मुख्य देव कोणता हे जाणून घ्यावे आणि नंतर 
आपण भक्त म्हणजे कोण हे जाणून घ्यावे. त्यासाठी 
पंचीकरण आणि महावाक्‍्यांचे विवरण म्हणजे अर्थ जाणून 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन पुन्हापुन्हा करीतच असावे.(५) 


४३० दशक १२ 


सकळ केलियाचें फळ । शाश्वत वोळखावे निश्‍चळ। 
आपण कोण हा केवळ । शोध घ्यावा  ॥६॥ 


सारासार विचार घेतां । पदांस नाहीं शाश्वतता । 
आधीं कारण भगवंता । बोळखिलें पाहिजे ॥७॥ 


निश्चळ चंचळ आणी जड। अवघा मायेचा 
यामधे वस्तु जाड । जाणार नाहीं 


तें परत्रह्म धुंडावें । विवेकें त्रेलोक्य हिंडावें । 


पवाड। 
॥८॥ 


माईक विचारें खंडावें । परीक्षवंती ॥९॥ 
खोटें सोडून खरें घ्यावें । परीक्षवंती परीक्षावें। 
मायेचें अवघेंचि जाणावें । रूप माईक ॥१०॥ 


पंचभूतिक हे माया । माईक जाये विल्या। 
पिंडब्रह्मंड  अष्टकाया । नासिवंत ॥११॥ 


दिसेल तितुकें नासेल । उपजेलळ तितुकें मरेल। 
रचेलळ तितुकें खचेल । रूप मायेचे ॥१२॥ 


वाढेल तितुकें मोडेल । येईल तितुकें जाईल। 
भूतांस भूत खाईल । कल्पांतकाळीं ॥ १३॥ 


देहधास्क तितुके नासती । हे तों रोकडी प्रचिती । 
मनुष्येंबिण उत्पत्ति । रेत केंचें ॥१४॥ 


अन्न नस्तां रेत कैंचें । बोषधी नस्तां अन केंचें। 
बोषधीस जीणें कैंचें । पृथ्वी नस्तां ॥१५॥ 


आप नस्तां पृथ्वी नाहीं । तेज नस्तां आप नाहीं। 
बायो नस्तां तेज नाहीं । ऐसे जाणावें ॥१६॥ 


अंतरात्मा नस्तां वायो कैंचा । विकार नस्तां अंतरात्मा कैंचा । 
निर्विकारीं विकार कैंचा । बरे पाहा ॥१७॥ 


पृथ्वी नाहीं आप नाहीं । तेज नाहीं वायो नाहीं। 
अंतरात्मा विकार नाहीं । निर्विकारीं ॥ १८॥ 


: समास ३ 








दासबोध 


हे सर्व केले असता शाश्वत, निश्चल अशा 
परब्रह्माची ओळख होते. आपले खरे स्वरूप काय आहे, 
याचाही शोध घ्यावा. (६) 
सारासारविचार केला असता महावाक्‍्यातील शब्द 
हे शाश्वत नसतात, हे जाणून घ्यावे. आणि हा विचार 
करणारा अंतरात्मा म्हणजेच आपण कोण हे आधी 
ओळखले पाहिजे. (७) 
निश्चल, चंचळ आणि जड हा सर्व तर मायेचाच 
विस्तार आहे. म्हणून हे सर्व नाशिवंत होय. मायातीत 
असे जे परब्रह्म ते मात्र असे नाशिवंत नाही. (८) 
परीक्षावंत माणसाने विवेकाने सर्व त्रैलोक्याचा 
शोध घ्यावा आणि सारासारविचाराने जे मायिक त्याचा 
त्याग करावा आणि परबत्रह्माचा शोध घ्यावा. (९) 
परीक्षावंताने खऱ्या-खोट्याची परीक्षा करून खोटे 
असेल ते सोडून खरे असेल ते घ्यावे. मायेचे सर्व रूपच 
मायिक आहे, हे जाणून घ्यावे. (१०) 
जे जे सर्व पांचभौतिक आहे, ते सर्व माया असून 
जे जे मायिक आहे ते सर्व अंती नाश पावते, म्हणून 
पिंडाचे चार व ब्रह्मांडाचे चार मिळून जे आठ देह आहेत, 
ते सर्व नाशिवंत आहेत, हे जाणून घ्यावे. (११) 
जे जे दिसते, ते ते नाश पावणार. जे जे उपजते 
ते ते मरणार. जे जे रचले जाते ते ते खचणार. असे हे 
मायेचे रूप आहे. (१२) 
ज्याची ज्याची वाढ होईल, ते ते क्षय पावणार. जे 
जे येईल ते ते जाईल. कल्पांताच्या समयी पंचमहाभूतांचा 
एकेका भूतांत अनुक्रमे लय होणार. (१३) 
जितके देह उत्पन्न होतात ते सर्व नष्ट होतात, ही तर 
प्रत्यक्ष अनुभवाची गोष्ट आहे. माणसावाचून माणूस कसा 
उत्पन्न होणार? वीर्य कसे उत्पन्न होणार ? (१४) 
अन्न नसेल तर वीर्य कसे उत्पन्न होणार? झाडे 
असल्याशिवाय अन्न कसे उत्पन्न होणार? आणि पृथ्वी 
नसेल तर वनस्पती, झाडे, झुडुपे कशी जगतील? (१५) 
आप नसेल तर पृथ्वी नसेल. तेज नसेल तर 
आपलही नसेल. वायू नसेल तर तेजही नसेल. असे हे सर्व 
जाणून घ्यावे. (१६) 
अंतरात्मा नसेल तर वायू तरी कसा असेल? 
विकार नसेल तर अंतरात्मा तरी कसा असेल? आणि 
निर्विकाराच्या ठिकाणी विकार कसा असू शकेल? या 
सर्व गोष्टींचा नीट विचार करून पाहावा. (१७) 
निर्विकार अशा परब्नह्माच्या ठिकाणी पृथ्वी नाही, 
आप नाही, तेज नाही, वायू नाही, विकारी अंतरत्माही 
नाही. (१८) 


दासबोध 


दशक ९१२ : समास ३ 


४३१ 





निर्विकार जें निर्गुण । तेचि शाश्वताची खूण। 
अष्टधा प्रकृति संपूर्ण । नासिवंत ॥१९॥ 


नासिवंत समजोन पाहिलें । तों तें अस्तांचि नस्तें जालें। 
सारासारे कळों आलें । समाधान ॥२०॥ 


विवेकें पाहिला बिचार । मनास आलें सारासार। 
येणेंकरितां बिचार । सदृढ जाला ॥२१॥ 


शाश्वत देव तो निर्गुण । ऐसी अंतरीं बाणली खूण । 
देव कळल्म मी कोण। कळलें पाहिजे ॥२२॥ 


मी कोण पाहिजे कळलें । देहतत्व तितुकें शोधिलें। 
मनोवृत्तीचा ठाई॑ आलें । मीतूंपण ॥२३॥ 


सकळ देहाचा शोध घेतां । मीपण दिसेना पाहातां। 
मीतूंपण हें तत्वतां । तत्वी मावळलें ॥ २४॥ 


दृश्य पदार्थचि बोसरे। तत्वें तत्व तेव्हां सरे। 
मीतूंपण हें केंचें उरे। तत्वतां वस्तु ॥ २५॥ 


पंचीकर्ण तत्वविवर्ण । माहावाक्यें वस्तु आपण । 
निसंगपणें निवेदन । केलें पाहिजे ॥२६॥ 
देवाभक्तांचें मूळ । शोधून पाहातां सकळ। 
उपाधीवेगळा केवळ । निरोपाधी आत्मा ॥ २७॥ 
मीपण तें बुडाले । विवेकें वेगळेपणें गेलें। 


निवृत्तिपदास प्राप्त जालें । उन्मनीपद ॥ २८॥ 


बिज्ञानी राहिलें ज्ञान । ध्येये राहिले ध्यान। 
सकळ कांहीं कार्याकारण । पाहोन सांडिलें ॥२९॥ 


जन्ममरणाचें 
चयेमयातनेचें 


चुकलें । पाप अवघेंचि बुडालें। 
जालें । निसंतान ॥३०॥ 








निर्विकार, निर्गुण असे पसत्रह्म हेच केवळ शाश्वत 
असते. बाकी संपूर्ण अष्टधा प्रकृती ही नाशिवंत आहे. (१९) 
नाशिवंत जे जे आहे, ते विचाराने जाणून मग 
त्याच्याकडे पाहू लागले की ते असून नसल्यासारखे होते. 
आणि सारासारविवेकाने त्याचे सत्य स्वरूप कळले की, 
समाधान प्राप्त होते. (२०) 
आपण विचार करू लागलो की आपोआप मनात 
सारासारविवेक जागृत होतो. आणि मग शाश्वत 
परब्रह्माविषयीचा विचार सुदृढ होऊ लागतो. (२१) 
मग शाश्वत देव हा निर्गुण आहे, ही खूण 
अनुभवाने अंतरात बाणते. याप्रमाणे देव कोण हे कळले 
तरी “मी कोण' हे कळायलाच हवे. (२२) 
मी कोण हे कळायला हवे, म्हणून प्रथम देहाचा 
तत्त्वाने निरास केला. तेव्हा मग 'मी तू पणा' हा 
मनोवृत्तीच्या ठिकाणी आहे, असे वाटले. (२३) 
याप्रमाणे स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण इत्यादी 

सर्व देहांचा विचाराने निरास झाला की, 'मी ' म्हणून कोणी 
शिल्लकच राहात नाही. तत्त्वात तत्त्वाचा निरास केला की, 
त्या तत्त्वांमध्ये मीतूपणही नष्ट होते. (२४) 
जेव्हा एका तत्त्वाचा दुसऱ्यात लय होतो, तेव्हा सर्व 

दृश्य पदार्थच मायिक आहेत हे कळून येते. मग 'मी-तू 
पणा' तरी कसा उरणार? फक्त आत्मवस्तू तेवढी उरते. (२५) 
म्हणून पंचीकरण, तत्त्वविवरण करून महावाक्यांच्या 
साह्याने मीपणाविरहित आत्मनिवेदन करून अनुभवले 
पाहिजे. (२६) 
याप्रमाणे देवाच्या आणि भक्ताच्या मुळाचा शोध 
घेऊन पाहू लागल्यावर सर्व उपाधींचा निरास होऊन 
उपाधिवेगळा निरुपाधिक केवळ आत्मा तेवढा शिल्लक 
राहातो. (२७) 
मीपण नाहीसे होते. विवेकाने वेगळेपणा, द्वैतही 

जाते आणि मायेच्या वेढ्यातून निवृत्त झालेले मन 
उन्मन बनते व नंतर तो साधक परब्रह्मस्वरूपी ऐक्य 
पावतो. (२८) 
स्वस्वरूपानुभवात ज्ञानही शिल्लक राहत नाही. 
स्वत: ध्येयरूपच झाल्याने ध्यानही उरत नाही. 
आब्रह्मस्तंवापर्यंत सर्व काही कार्यकारणसापेक्ष आहे, 
असे समजून त्या सर्वांचा त्याग केला. (२९) 
_ जन्ममरणाचे फेरे चुकले, सर्व पाप नष्ट झाले 
आणि यमयातनेची भीतीही नष्ट झाली. (३०) 


४३२ 


दशक १२: समास ४ 


दासबोध 





निर्बंद अवघाचि तुटल । विचारें मोक्ष प्राप्त जाला । 
जन्म सार्थकचि वाटला। सकळ कांही. ॥३१॥ 


नाना किंत निवारले। धोके अवघेचि तुटले) 
ज्ञानविवेकें पावन जाले। बहुत लोक ॥३२॥ 


'पतितपाबनाचे दास । तेहि पावन करिती जगास । 
ऐसी हे प्रचित मनास । बहुतांच्या आळी ॥३३॥ 





बंधन सर्वस्वी नष्ट झाले, विचाराने मोक्षप्राप्ती झाली 
आणि मनुष्यजन्माचे सार्थक झाले असे वाटले. (३९१) 
नाना प्रकारचे शंकासंशय नाहीसे झाले. कुठलीही 
भीती राहिली नाही. ज्ञानाचा विवेक केल्याने अनेक 
लोक पवित्र झाले. (३२) 
पतितपावन अशा रामाचे दास असतात, ते सर्व 
जगाला पावन करतात, अशी प्रचीती अनेकांच्या मनाला 
आलेली आहे. (३३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' भक्तिनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक १२ 


३ 


: समास ४ 


विवेकवैराग्य 
॥ श्रीराम ॥ 


महद्धाग्य हातासी आलें । परी भोगूं नाहीं जाणितलें। 
तैसें वैराग्य उत्पन्न जालें । परी विवेक नाहीं ॥ १॥ 


आदळतें 
ऐकतें 


आफळतें । कष्टी होतें दुःखी होतें। 
देखते येतें । वैराग्य तेणें ॥२॥ 


नाना प्रपंचाच्या बोढी । नाना संकटें सांकडीं। 
संसार सांडुनी देशधडी । होये तेणें ॥३॥ 


तो चिंतेपासून सुटला । पराधेनतेपासूनि पळाल्। 
दुःखत्यागें मोकळा जाल । रोगी जैसा  ॥४॥ 


परी तो होऊं नये मोकाट । नष्ट भ्रष्ट आणी चाट। 
सीमाच नाहीं सैराट । गुरू जैसें ॥५॥ 


विवेकेंबिण वैराग्ये केलें । तरी अविबेकें अनर्थी घातलें। 
अबघें वेर्थचि गेलें। दोहिंकडे ॥६॥ 


ना प्रपंच ना परमार्थ । अवघें जिणेंचि जालें वेर्थ। 
अविवेकें अनर्थ । ऐसा केला ॥७॥ 


कां वेर्धचि ज्ञान बडबडिला । परी वैराग्ययोग नाहीं घडला । 
जैसा कारागृहीं अडकला । पुरुषार्थ सांगे ॥८॥ 





एखाद्याला मोठ्या भाग्याने ऐश्वर्य प्राप्त झाले, पण 
त्याचा उपभोग कसा घ्यावा, हे जर त्याला कळत नसेल, 
तर ते प्राप्त होऊनही व्यर्थ ठरते. त्याप्रमाणे एखाद्यास वैराग्य 
उत्पन्न झाले, पण त्याच्या ठिकाणी विवेक नसेल, तर त्या 
वैराग्याचा व्हावा तसा उपयोग होत नाही. (१) 
या जगात माणसाला प्रपंचात नाना प्रसंगांस तोंड 
द्यावे लागते, त्यामुळे तो आदळ-आपट करतो, कष्टी 
होतो, दुःखी होतो. अशा रीतीने ऐकून, पाहून आणि 
अनुभवून एखाद्या माणसाला वैराग्य उत्पन्न होते. (२) 
संसारात ओढाताण होते, नाना संकटे, अडचणी 
उपस्थित होतात. त्यामुळे तो माणूस संसार सोडून 
दुसऱ्या देशात निघून जातो. (३) 
त्यामुळे रोगी जसा रोग बरा झाल्यावर दुःखमुक्‍्त 
होतो, तसा तो माणूसही चिंतेपासून, पराधीनतेपासून 
आणि प्रापंचिक दु:खांतून मुक्‍त होतो. (४) 
'पण त्याने मोकाट, उनाड, अनाचारी, उन्मत्त, 
एखाद्या जनावराप्रमाणे मोकाट होऊ नये. (५) 
बिवेक नसता वैराग्य प्राप्त होऊन प्रपंच सोडून 
गेला, तर अविवेकामुळे अनर्थ उत्पन्न होऊन प्रपंच व 
परमार्थ दोन्हीकडे नुकसानच होते. (६) 
धडना प्रपंच, ना परमार्थ, असे होऊन त्याचे जगणेच 
व्यर्थ ठरते. अविवेकामुळे असा अनर्थ ओढवतो. (७) 
'एखादा असा शब्दज्ञानी असतो की, तोंडाने ज्ञान 
बडबडत असतो, पण वैराग्याचा पूर्ण अभाव असतो. 
त्यामुळे एखाद्याने तुरुंगात बसून पुरुषार्थाच्या बढाया 
माराव्यात, तशी त्याची ती बडबड व्यर्थ ठरते. (८) 


दासबोध 


दशक १२: समास ४ 


४३३ 


हल2.28832.83853्.. 3838 स ससससयससॉसॅलॅेॅ"ॅिकिशॅशॉलॅशिशिशिक0णाणा 


वैराग्येंबिण 
लोभदंभें 


ज्ञान । तो वेर्थचि साभिमान। 


स्वान बांधलें तरी भुंके । तैसा स्वार्थमुळें थिंके । 
पराधीक देखों न सके । साभिमानें ॥ ९०॥ 


हे  येकेंबिण येक । तेणें उगाच वाढे शोक। 
आतां वैराग्य आणि विवेक । योग ऐका ॥११॥ 


विवेकें अंतरीं सुटला । वैराग्ये प्रपंच तुटला । 
अंतर्बाह्य मोकळा जाल । निःसंग योगी ॥१२॥ 


जैसें मुखें ज्ञान बोले । तैसीच सवें क्रिया चाले। 
दीक्षा देखोनी चक्कित जाले । सुचिस्मंत 


आस्था नाहीं त्रेलोक्याची । स्थिति बाणली वैराग्याची । 


येत्रविवेकधारणेची । सीमा नाही... ॥ १४॥ 
संगीत रसाळ हरिकोर्तन । ताळबद्ध तानमान । 
प्रेमळ आवडीचें भजन । अंतरापासुनी  ॥ १५॥ 


तत्काळचि सन्मार्ग लागे । ऐसा अंतरी विवेक जागे । 
बगतृत्व करितां न भंगे । साहित्य प्रत्ययाचे ॥ १६॥ 


सन्मार्गे जगास मिळाला । म्हणिजे जगदीश वोळला। 


प्रसंग पाहिजे कळला। कोणीयेक ॥१७॥ 
प्रखर वैराग्य उदासीन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । 
स्त्रानसंध्या भगवद्धजन। पुण्यमार्ग ॥१८॥ 


विवेकवैराग्य तें ऐसें । नुस्तें वैराग्य हेंकाडपिसें । 
शब्दज्ञान येळिलसें । आपणचि वाटे ॥१९॥ 


म्हणौन विवेक आणि वैराग्य। तेंचि जाणिजे महद्धाग्य। 


रामदास म्हणे योग्य । साधु जाणती 


घोळसून । कासाविस केला ॥९॥। 


॥१३॥ | 


। तर काय होते, ते ऐका. 


वैराग्याशिवायचे ज्ञान म्हणजे ते वृथा अभिमानाला कारण 
ठरते. अशी व्यक्‍ती लोभ आणि दंभ यांनी घुसळली जाऊन 
कासावीस होते. (९) 

कुत्र्याला बांधून घातले तरी ते भुंकत राहाते, तसा वैराग्यहीन 
शब्दज्ञानी स्वार्थामुळे चरफडत राहातो. अभिमानामुळे तो दुसऱ्याचा 
उत्कर्ष जराही सहन करू शकत नाही. (१०) 

याप्रमाणे वैरग्य आणि विवेक हे एकाशिवाय दुसरे दुःखालाच 
वाढवतात. आता वैराग्य आणि विवेक दोन्ही एकत्र असतील 
(११) 
विवेकाने जो अंतरी अनासक्त झालेला असतो आणि 


! वैराग्यामुळे ज्याने प्रपंचाचा बाहेरही त्याग केलेला असतो, तो 





॥ २०॥ , जाणतात. 


योगी निःसंग परब्रह्माशी एकरूप होतो. (१२) 
तो मुखाने जसे ज्ञान सांगतो, त्याला अनुसरूनच त्याचे 
वागणे असते. त्याची वागण्याची रीत पाहून सजन लोकही 
आश्‍चर्यचकित होतात. (१३) 
वैराग्य सुदृढपणे बाणलेले असल्याने त्याला त्रैलोक्यातील 
कुठल्याही पदार्थाबद्दल, व्यक्तीबद्दल मोह, आस्था नसते. पण 
त्याच्या प्रयत्नास आणि विवेकधारणेस सीमाच नसते. (१४) 
तो तालबद्ध, ताना इत्यादी संगीताचा जाणकार असून 
अत्यंत रसाळ हरिकीर्तन करतो आणि त्याला अगदी अंत:करणापासून 
भगवंताचे प्रेमाने भजन करणे आवडते. (१५) 
त्याचे हे हरिकीर्तन, प्रेमळ भजन ऐकून लोक तत्काळ 
सन्मार्गास लागतात, त्यांच्या अंतरी विवेक जागृत होतो. त्याचे 
वक्तृत्व असे असते की, त्यातून वेदान्तासारखे अनुभूत शास्त्रसिद्धान्त 
प्रगट होतात. (१६) 
याप्रमाणे तो लोकांना सन्मार्गी लावू लागला कौ, त्याच्यावर 
जगदीश प्रसन्न झाला असे जाणावे. पण तरी त्यानेही प्रसंग 
पाहून वागायला हवे. (१७) 
अशा व्यक्‍तीच्या ठिकाणी प्रखर वैराग्य, अनासक्ती, 
अनुभवयुक्त ब्रह्मज्ञान व स्त्रानसंध्या आणि भगवद्धजन असे 
पुण्यमार्गाचे सर्वांगीण दर्शन घडते. (१८) 
याप्रमाणे विवेक, वैराग्य दोन्ही असले की अशी स्थिती 
असते. नुसते वैराग्य म्हणजे एककल्लीपणा अथवा खुळेपणाच 
होय. आणि केवळ शब्दज्ञान हे वैराग्याच्या अभावी कंटाळवाणे 
वाटते. (१९) 
म्हणून विवेक आणि वैराग्य दोन्हीची जोड असणे हे 
महद्धाग्य होय. रामदास म्हणतात की, साधू असतात ते हे सर्व 
| (२०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विवेकवैराग्यनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 





ड३ेड दशक १२ : समास ५ दासबोध 
दशक १२ : समास ५ 
आत्मनिवेदन 
॥ श्रीराम ॥ 
रेखेचें गुंडाळें केलें । मात्रुकाक्षरीं शब्द जाले। रेषा काढून तिला निरनिराळे आकार दिले की अक्षरे 


शब्द मेळऊन चाले । शलोक गद्य प्रबंद ॥१॥ 


वेदशास्त्रे 
ग्रंथभेद 


पुराणें । नाना काव्यें निरूपणें। 
अनुबादणें । किती म्हणोनि ॥२॥ 


नाना क्रषी नाना मतें । पाहो. जातां असंख्यातें। 
भाषा लिपी जेथ तेथें ॥ काये उणे ॥२३॥ 


वर्ग क्रचा श्रुति स्मृति । अधे स्वर्ग स्तबक जाती। 
प्रसंग माने समास पोथी । बहुधा नामें. ॥४॥ 


नाना पदें नाना शलोक । नाना बीर नाना कडक। 
नाना साख्या दोहडे अनेक । नामाभिधानें ॥५॥ 


माचिगाणें । दंडिगाणे कथागाणें। 
खेळ ॥६॥ 


डफगाणें 
नाना मानें नाना जसनें । नाना 


ध्वनि घोष नाद रेखा । चहु वाचामध्यें देखा। 
बाचारूपेंहि ऐका । नाना भेद ॥७॥ 


उन्मेष परा, ध्वनि पश्यंती । नाद मध्यमा, शब्द चौथी । 


वैखरीपासून उमटती । नाना शब्दरत्रे ॥८॥ 
अकार उकार मकार अर्धमात्राचें अंतर। 
औठवपात्रा तदनंतर । बावन मात्रुका ॥९॥ 
नाना भेद  रागस्ञान । नृत्यभेद तानमान। 
अर्थभेद तत्वज्ञान, विवंचना  ॥१०॥ 


तत्वांमध्यें मुख्य तत्व। तें जाणावें शुद्धसत्व । 
अर्धमात्रा महत्तत्व। मूळमाया ॥ ११॥ 


नाना तत्वें ल्ाहानथोरें। मिळोन अष्टहि शरीरें। 
अष्टधा प्रकृतीचें वारें। निघोन जाते. ॥१२॥ 





तयार होतात. त्या अक्षरांना काना-मात्रा दिल्याने शब्द तयार 
होतात. असे अनेक शब्द एकत्र येऊन त्यांतून श्लोक, 
गद्य, प्रबंध वगैरे साहित्य निर्माण होते. (१) 

वेद, शास्त्रे, पुराणे, नाना काव्ये, निरूपणे 
इत्यादी ग्रंथांचे अनेक प्रकार आहेत. ते किती म्हणून 
सांगावेत ? (२) 

अनेक क्रषी झाले. त्यांची अनेक मते आहेत. 
ती सांगता येणे शक्‍य नाही. कारण ती असंख्य 
आहेत. अनेक भाषा आणि अनेक लिप्या असल्याने 
ग्रंथाना काय तोटा? (३) 

वेदांतील वर्ग वेद मनू इत्यादी क्रषींनी समाजासाठी 
लिहिलेले “मनुस्मृती ' आदी ग्रंथ, अध्याय, सर्ग, स्तबक, जाती 
इत्यादी ग्रंथ विभाग, माने, समास आदी चम्पू आदी काव्याचे 
भाग आणि पोथ्या, किती म्हणून नावे सांगावीत ? (४) 

नाना पदे, नाना श्लोक, नाना वीर, कडक, 
साक्‍्या, दोहे इत्यादी हिंदी काव्यांतील छंद अशी 
अनेक नावे आहेत. (५) 

याशिवाय डफगाणे, माचिगाणे, दिंडी गाण्याचे प्रकार, 
तसेच कथागाणे, नाना माने, नाना आडकथा, नाना खेळ 
इत्यादी गाण्यांचे अनेक प्रकार आहेत. (६) 

ध्वनी, घोष, नाद, रेखा असे चारी वाचांमध्ये अनेक 
भेद आहेत. वाणीचेही अनेक प्रकार आहेत. (७) 

उन्मेष म्हणजे स्फूर्ती ही परावाचा होय. ध्वनी ही 
पश्यंती, नाद ही मध्यमा, आणि शब्द ही चौथी वैखरी 
वाणी होय. या वैखरीपासूनच नाना शब्दरत्ने प्रगट होतात. (८) 

सर्वप्रथम अकार, उकार, मकार आणि अर्थमात्रा 
मिळून साडेतीन मात्रांचा प्रणव ओंकार उत्पन्न झाला आणि 
त्यानंतर सोळा स्वर आणि छत्तीस व्यंजने मिळून बावन्न 
अक्षरे निर्माण झाली. (९) 

नाना प्रकारचे रागज्ञान, नृत्याचे भेद, तानमान, 
अर्थभेद, तत्त्वज्ञान व त्याचे विवरण सर्व काही शब्दांच्या 
योगेच चालते. (१०) 

तत्त्वांमध्ये शुद्ध सत्व हे मुख्य तत्त्व जाणावे. ह्यालाच 
अर्धमात्रा, महत्तत्त्व किंवा मूळमाया म्हणतात. (१९१) 

नाना लहान-थोर तत्त्वांच्या कमी-अधिक मिश्रणाने 
आठ देह निर्माण होतात. (चार पिंडाचे व चार ब्रह्मांडाचे ). 
पंचमहाभूते व त्रिगुण मिळून अष्टधा प्रकृती बनते. तिच्यामध्ये 
चंचळ वायू असल्याने ती निघून जाते. (१२) 


दासबोध 


दशक १२ : समास ५ 


४३५ 





वारे नस्तां जें गगन । तैसे परब्रह्म सघन । 
अष्ट देहाचे निर्शन । करून पाहावे. ॥१३॥ 

। पिंडब्रह्मांडसंव्हार । 
सारासार । बिमळब्रहा ॥१४॥ 


ब्रह्मांडपिंडडभार 
दोहिबेगळें 


पदार्थ जड आत्मा चंचळ । विमळब्रह्म तें निश्‍चळ। 
विवरोन विरे तत्काळ । तद्रूप होये ॥ १५॥ 


पदार्थ मनें काया वाचा । मी हा अबघाचि देवाचा । 
जड  आत्मनिबेदनाचा। विचार ऐसा ॥ १६॥ 


चंचळ कर्ता तो जगदीश । प्राणीमात्र त्याचा अंश। 
त्याचा तोचि, आपणास । ठाव नाहीं ॥ १७॥ 


चंचळ आत्मनिवेदन । याचें सांगितलें लक्षण। 
कर्ता देव तो आपण । कोठेंचि नाही. ॥ १८॥ 


चंचळ चळे स्वणाकार। निश्‍चळ देव तो निराकार। 
आत्मनिवेदनाचा प्रकार । जाणिजे ऐसा ॥१९॥ 


ठावचि नाहीं. चंचळाचा । तेथें आधीं आपण कैंचा । 
निश्चळ आत्मनिवेदनाचा। विवेक ऐसा ॥२०॥ 


तिहिं प्रकारे आपण । नाही नाहीं दुजेपण! 
आपण नस्तां मीपण । नाहींच कोठें ॥२१॥ 


पाहातां पाहातां अनुमानलें। कळतां कळतां कळों आलें। 
पाहातां अवघेंचि निवांत जाळें। बोलणें आतां ॥२२॥ 








चंचळ वायू लय पावल्यावर जसे निश्चल गगन 
शिल्लक उरते, तसे परब्रह्म सघन सर्वत्र कोंदटलेले 
असते. आठही देहांचा निरास करून त्या निश्चल 
परत्रह्मास अनुभवाने जाणावे. (९३) 

ब्रह्मांडापासून पिंडापर्यंत उभारणी आणि पिंडापासून 
ब्रह्मांडापर्यंत संहारणी कशी होते ते जाणून घ्यावे, म्हणजे 
सारासारविवेकाने या दोहीवेगळे जे विमल ब्रह्म त्याचा 
बोध होतो. (१४) 

सर्व दृश्य पदार्थ जड असतात, अंतरात्मा चंचळ 
असतो, फक्त विमल ब्रह्म तेवढे निश्चल असते. त्या 
बिमल ब्रह्माचे मनन, निदिध्यासन, चिंतन करता करता 
सहज तद्रूपता प्राप्त होते. (१५) 

सर्व दृश्य पदार्थ आपले मन, काया, वाचा 
यांसह मी सर्वच्या सर्व देवाचा हा विचार दृढ होणे 
हे जड आत्मनिवेदन होय. (१६) 

ईश्वर म्हणजेच मूळमाया अथवा अंतरात्मा हा 
चंचळ असून तोच कर्ता आहे आणि प्राणिमात्र 
त्याचा अंश आहे. येथे आपण म्हणजे 'मी' म्हणून 
कुणी नाहीच. (१७) 

देव हाच कर्ता, आपणाला अस्तित्वच नाही, ही धारणा 
दृढं होणे, हे चंचळ आत्मनिवेदनाचे लक्षण आहे. (१८) 

चंचळ हे अशाधत असून स्वप्नाप्रमाणे मिथ्या 
आहे आणि निश्चल देव हा निराकार असून एकला एक 
आहे. त्याच्याशिवाय अन्य काही नाहीच, ही अनुभूती 
येणे हा आत्मनिवेदनाचा प्रकार होय. (१९) 

जेथे चंचळाचा म्हणजे मूळमायेचाच पत्ता नाही, तेथे 
' आपण' म्हणून अस्तित्व राहीलच कसे, हा विचार दृढ 
होणे, हा निश्चल आत्मनिवेदनाचा विवेक होय, (२०) 

याप्रमाणे या तिन्ही प्रकारच्या आत्मनिवेदनात मीपण 
म्हणजे ' आपण' च शिल्लक उरत नसल्याने तेथे दुजेपण 
म्हणजेच वेगळेपणा उरतच नाही. आपणच नाही, मग मीपण 
तरी कोठे असणार? (२१) 

ग्रंथ वाचता वाचता अनुमानाने कळू लागते आणि 
कळता कळता प्रत्यक्ष अनुभव येतो. याप्रमाणे शोध घेत 
असता सर्व जाऊन केवळ निवांत निश्चल परब्रह्मच राहिले 
तेव्हा आता बोलण्यासारखे काही उरलेच नाही. (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मनिवेदननाम' समास पाचवा समाप्त. 


४३६ 


दशक १२ : समास ६ 


दासबोध 





दशक १२ 


ः: समास ६ 


सृष्टिक्रमनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । शाश्वत सार अमळ विमळ। 
अवकाश घन पोकळ गगनाऐसें ॥१॥ 


तयास करणें ना धरणें ।॥ तयास जन्म ना मरणे) 
तेथें जाणणें ना नेणणें । सुन्यातीत ॥२॥ 


तें रचेना ना खचेना। तें होयेना ना जायेना। 
मायातीत निरंजना । पार्रचे नाही. ॥३॥ 


पुढें संकल्प उठिला । षडगुणेश्वर बोलिजे त्याला । 


अर्धनारीनटेश्वरला । बोलिजेतें ॥४॥ 
सर्वेश्वर सर्वज्ञ । साक्षी द्रष्टा ज्ञानघन। 
परेश परमात्मा जगजीवन। मूळपुरुष  ॥५॥ 


ते मूळमाया बहुगुणी । अधोमुखें गुणक्षोभिणी। 
गुणत्रये  तिजपासूनि । निर्माण जाले ॥६॥ 


पुढें विष्णु जाल्त्र निर्माण । जाणतीकळा सत्वगुण। 
जो  करिताहे पाळण । त्रेलोक्याचें ॥ ७॥ 


पुढें जाणीवनेणीवमिश्रित । ब्रह्मा जाणावा नेमस्त । 
त्याच्या गुणें उत्पत्ति होत । भुवनत्रें ॥८॥ 


पुढें रुद्र तमोगुण । सकळ संव्हाराचें कारण। 
सकळ कांही कर्तेपण । तेथेंचि आलें ॥९॥ 


तेथून पुढें पंचभूते । पावली पष्ट दशेतें। 
अष्टधा प्रकृतीचें स्वरूप तें । मुळींच आहे. ॥१०॥ 
निश्‍्चळीं जालें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण। 
पंचभूते आणि त्रिगुण । सूक्ष्म अष्टधा ॥११॥ 
आकाश म्हणिजे अंतरात्मा । प्रत्ययें पाहावा महिमा । 
त्या आकाशापासून जन्मा । वायो आला ॥ १२॥ 
तया वायोच्या दोनी झुळुका। उष्ण सीतळ ऐका। 
सीतळापासून तारा मयंका । जन्म जाला ॥ १३॥ 








परब्रह्म हे निर्मळ, निश्चल, शाश्वत, सर्वांचे सार 
असून अमल, विमल आणि गगनासारखे सूक्ष्म असून 
सर्वत्र घनदाट व्यापून राहिलेले असते. (१) 
त्याला काहीही करणे नसते, धरणे नसते. त्यास 
जन्म नसतो, मरण नसते. त्याच्या ठिकाणी जाणीवही 
नसते व नेणीवही नसते आणि ते शून्याच्याही पलीकडे 
असते. (२) 
ते रचत नाही, खचत नाही, उत्पन्न होत नाही, नाश 
पावत नाही, त्या मायातीत निरंजनाला पारच नाही. (३) 
अशा त्या परब्रह्माच्या ठिकाणी “बहु स्याम्‌' हे 
मूळ स्फुरण उठले. त्यालाच अर्धनारीनटेश्वर, षड्गुणे श्वर 
असे म्हणतात. (४) 
त्याला सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, साक्षी, द्रष्टा, ज्ञानघन, परेश, 
परमात्मा, जगजीवन, मूळ पुरुष असेही म्हणतात. (५) 
तीच बहुगुणी मूळमाया विस्तारूपाने गुणक्षोभिणी 
झाली आणि तिच्यापासून तीनही गुण निर्माण झाले. (६) 
पुढे जाणती कळा अर्थात सत्त्वगुणापासून विष्णू 
निर्माण झाला. तोच या त्रैलोक्याचे पालन करतो. (७) 
पुढे जाणीव-नेणीवमिश्रित रजोगुणापासून ब्रह्मा झाला 
व त्याच्या रजोगुणापासून भुवनत्रयाची उत्पत्ती झाली. (८) 
पुढे तमोगुणयुक्‍त रुद्र जो सर्व संहाराचे कारण 
आहे, तो निर्माण झाला. याप्रमाणे सर्व काही कर्तेपण 
तेथेच आले. (९) 
पुढे त्यापासून पंचमहाभूते स्पष्ट दशेला प्राप्त 
झाली, म्हणून स्थूल रूपाने प्रकट झाली. मूळमायेचे 
ठिकाणीच अष्टधा प्रकृती अत्यंत सूक्ष्म रूपाने अव्यक्त 
दशेत असते. (१०) 
निश्‍चलाच्या ठिकाणी जे चलनवलन झाले तेच 
वायूचे लक्षण होय. त्या मूळमायेतच पंचभूते आणि 
त्रिगुण सूक्ष्म रूपाने असतात. (११) 
आकाश म्हणजेच अंतरात्मा होय. त्याचा महिमा 
अनुभवाने जाणून घ्यावा. त्या आकाशापासून वायूचा 
जन्म झाला. (१२) 
वायूच्या दोन प्रकारच्या झुळुका आहेत. एक 
उष्ण व एक शीतल. शीतलापासून चंद्र आणि तारा 
यांचा जन्म झाला. (१३) 


दासबोध दशक १९२ 


उष्णापासून रवि वन्ही । विद्युल्यता आदिकरूनि। 
सीतळ उष्ण मिळोनि । तेज जाणावे ॥ १४॥ 


तया तेजापासून जालें आप । आप आळेन पृथ्वीचे रूप। 
पुढें औषधी अमूप । निर्माण जाल्या ॥ १५॥ 


औषधीपासून नाना रस । नाना बीज अननरस। 
चौर्‍यासि लक्ष योनीचा वास । भूमंडळीं ॥१६॥ 


ऐसी जाली सृष्टिरचना । विचार आणिल्म पाहिजे मना । 


प्रत्ययेंबिण अनुमाना । पात्र होइजे ॥ १७॥ 
ऐसा जाल आकार । येणेंचि न्यायें संव्हार। 
सारासारविचार । यास बोलिजे ॥ १८॥ 
जें जें जेथून निर्माण जालें । तें तें तेथेंचि निमालें। 
येणेंचि न्यायें संव्हारळें । माहाप्रळई ॥१९॥ 
आद्य मध्य अवसान । जें शाश्वत निरंजन। 
तेथें लावावें अनुसंधान । जाणते पुरुषी ॥२०॥ 


होत जाते नाना रचना । परी ते कांहींच तगेना। 
सारासार विचारणा । याकारणें ॥२९१९॥ 


द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । सर्वत्र बोलती महिमा । 
परी हे सर्वसाक्षिणी अवस्ता मां । प्रत्ययें पाहावी ॥२२॥ 


सेवटवरी । अवघी मायेची भरोवरी। 
॥२३॥ 


मुळापासून 
नाना विद्या कळकुंसरी । तयेमधें 


जो उपाधीचा सेवट पावेल । त्यास भ्रम ऐसें वाटेल। 
जो उपाधीमध्यें आडकेल । त्यास काढिता कवण ॥२४॥ 


विवेकप्रत्ययाचीं कामें । कैसी घडतील अनुमानभ्रमें। 


मारासारविचाराचेन संभ्रमें । पाविजे ब्रह्म ॥ २५॥ 
ब्रह्मांडींचें माहाकारण । ते मूळमाया जाण। 
अपूर्णास म्हणती ब्रह्म पूर्ण । विवेकहीन ॥२६॥ 


: समास ६ 








४३७ 


उष्णापासून सूर्य, अग्नी आणि विद्युल्लता निर्माण झाली. 
हे शीत आणि उष्ण मिळून तेज तत्त्व जाणावे. (१४) 
त्या तेजापासून आप झाले. आप आळून पृथ्वीचे 
रूप निर्माण झाले व त्या पृथ्वीवर असंख्य वनौषधी 
निर्माण झाल्या. (१५) 
औषधींपासून नाना रस, नाना बीजे, नाना अन्नरस 
निर्माण होऊन या भूमंडलावर चौऱ्याऐंशी लक्ष योनी 
वास करून राहू लागल्या. (१६) 
याप्रकारे या दृश्य सृष्टीची रचना झाली. साधकाने 
या सृष्टिरचनेच्या क्रमाचा विचार करून अनुभव घ्यावा. 
अनुभव नसेल, तर उगीच अनुमान, तर्क करीत बसावे 
लागते. (१७) 
याप्रमाणे ही सृष्टी आकारास प्राप्त झाली. ज्या अनुक्रमाने 
उभारणी झाली, त्याच क्रमाने यथान्याय संहारणी होते. या 
दोन्हीच्या विचारालाच सारासारविचार म्हणतात. (९१८) 
जे जे तत्त्व जेथून निर्माण होते, तेथेच ते लय 
पावते. या न्यायानेच महाप्रलयाच्या वेळी सर्व दृश्य 
सृष्यीचा संहार होतो. (१९) 
म्हणून जाणत्या पुरुषांनी सृष्टीपूर्वी, सृष्टी 
असताना आणि सृष्टीचा संहार झाल्यावर जे शाश्वत 
निरंजन परब्रह्म जसेच्या तसेच असते, त्याच्याकडे 
अनुसंधान लावावे. (२०) 
नाना रचना होतात आणि जातात, पण एकही 
टिकून राहात नाही, शाश्वत असत नाही. म्हणून यासाठीच 
आपण सारासारविवेक केला पाहिजे. (२१) 
मात्र ज्या अंतरात्म्याचा द्रष्टा, साक्षी असा महिमा 
वर्णन करतात, तो म्हणजे सर्वसाक्षिणी तुर्या अवस्था मात्र 
होय, हे अनुभवून पाहावे. (२२) 
मुळापासून शेवटापर्यंत अवघा मायेचाच विस्तार 
होय. नाना विद्या, कला, कुसरी यांचा अंतर्भाव मायेमध्येच 
होतो. (२३) 
जो उपाधीच्याही पलीकडे जाईल, तो सर्व दृश्य 
सृष्टी म्हणजे भ्रम आहे हे जाणेल. पण जो उपाधी खरी 
असे धरून चालेल, त्याला त्यातून कोण सोडवू शकणार 
आहे? (२४) 
विवेकाच्या साहाय्याने अनुभवाने जे कार्य होते, ते 
अनुमानाने, भ्रमाने कसे साध्य होईल? सारासारविवेकाच्या 
साहाय्यानेच परत्रह्माची प्राप्ती होते. (२५) 
ब्रह्मांडाचा महाकारण देह म्हणजेच मूळमाया जाणावी. 
जे विवेकहीन असतात, ते अपूर्ण अशा मूळमायेलाच 
पूर्णब्रह्म समजतात. (२६) 


४३८ दशक १२ 


सृष्टीमधें बहुजन । येक भोगिती नृपासन। 
येक विष्ठा टाकिती जाण । प्रत्यक्ष आतां ॥ २७॥ 


ऐसे उदंड लोक असती । आपणास थोर म्हणती । 
परी ते विवेकी जाणती । सकळ कांहीं ॥२८॥ 


ऐसा आहे समाचार । कारण पाहिजे विचार| 
बहुतांच्या बोलें हा संसार । नासू_॑ं नये ॥ २९॥ 


पुस्तकज्ञानें निश्चये धरणें । तरी गुरु कासया करणें। 
याकारणें विवरणें। आपुल्या प्रत्ययें ॥ ३०॥ 


जो बहुतांच्या बोलें लागला । तो नेमस्त जाणावा बुडाला । 
येक साहेब नस्तां कोणात । मुश्यारा मागावा ॥ ३१॥ 


4: समास ७ 











दासबोध 


सृष्येमध्ये असंख्य लोक आहेत. कुणी राजसिंहासनावर 
बसून सुखोपभोग भोगतात, तर एक विष्ठा टाकण्यासारखे 
हीन काम करीत असतात. हे आपल्याला प्रत्यक्ष 
अनुभवास येते. (२७) 
कित्येक लोक असे आहेत कौ, जे आपल्याला 
थोर म्हणवितात, पण जे विवेकी असतात, तेच खरोखर 
थोर कोण आहे हे जाणतात. (२८) 
खरी स्थिती ही अशी आहे. म्हणून विवेक करणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. अविवेकी लोकांच्या नादाने 
उगाच आयुष्य फुकट घालवू नये. (२९) 
पुस्तकी ज्ञानाने जर परब्रह्मस्वरूपाचा निश्चय होत 
असता, तर मग सदुरू करण्याची काय आवश्यकता 
असते, हे आपल्याच अनुभवावरून ठरवावे. (३०) 
जो अनेकांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवतो, तो 
नक्कोच बुडाला असे जाणावे. एकच मालक नसेल तर 
वेतन कोणाजवळ मागणार? (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टीक्रमनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक १२ 


शि वि) 


: समास ७ 


विषयत्यागनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


न्यायें निष्ठुर बोलणें । बहुतांस वाटे कंटाळवाणे । 
मळमळ कारितां जेवणें । विहित नव्हे ॥९१॥ 


बहुतीं विषय निंदिले । आणि तेचि सेवित गेले। 
विषयत्यागे देह चाले । हें तों घडेना ॥२॥ 


बोलणें येक चालणें येक । त्याचें नांब हीन विवेक । 
येणें करितां सकळ लोक। हांसो लागती ॥३॥ 


विषयत्यागेंबिण तों कांहीं । परलोक तो प्राप्त नाहीं। 
ऐसें बोलणें ठाः ठाई । बरे पाहा ॥४॥ 


प्रपंची खाती  जेवबिती । परमार्थी काये उपवास करिती । 
उभयता सारिखे दिसती । विषयाविषई्ई ॥५॥ 


देह चालतां विषय त्यागी । ऐसा कोण आहे जगीं । 
याचा निर्वाह मजलागीं । देवें निरोपावा ॥६॥ 





न्यायनिष्ठुर बोलणे अनेकांना आवडत नाही. त्यांना 
ते कंटाळवाणे वाटते. पण मळमळत असताना जेवणे 
योग्य नव्हे. त्याप्रमाणेच मनात शंका ठेवून श्रवण केले 
असता ते हिताचे ठरत नाही. (१) 
श्रोत्यांच्या मनात अशी शंका आहे कौ, अनेक 
लोक विषयांची निंदा करतात, पण स्वत: तेही विषय 
सेवन करीत असतात. विषयांचा जर संपूर्ण त्याग केला, 
तर देह कसा चालेल? ते अशक्य वाटते. (२) 
एक बोलायचे आणि वागायचे मात्र त्याच्या 
विरुद्ध, याला हीन विवेक म्हणतात. अशा तर्‍हेने वागले 
असता सर्व लोक उपहास करतात. (३) 
लोक ठायी ठायी असे म्हणतात की, विषयत्यागाशिवाय 
परलोक प्राप्त होत नाही, याचा नीट विचार करा. (४) 
प्रापंचिक असतात ते खातात-पितात आणि पारमार्थिक 
लोक उपास करतात, असे थोडेच आहे? विषयसेवनाचे 
बाबतीत तर दोघे सारखेच दिसतात. (५) 
देह जिवंत असताना जो विषयांचा त्याग करतो 
असा या जगात कोण आहे? याचे उत्तर गुरुदेवांनी कृपा 
करून मला सांगावे. (६) 


दासबोध 


दशक १२: समास ७ 


४३९ 





विषय अवघा त्यागावा । तरीच परमार्थ करावा| 
ऐसें पाहातां गोवा । दिसतो किं ॥७॥ 


ऐसा श्रोता अनुवादला । वक्ता उत्तर देता जाला । 


सावध होऊन मन घाल । येतद्विषई ॥८॥ 
वैराग्यें करावा त्याग । तरीच परमार्थयोग । 
प्रपंचत्यागे॑ सर्व सांग । परमार्थ घडे ॥९॥ 


मागें ज्ञानी होऊन गेले। तेंहि बहुत कष्ट केले। 
तरी मग विख्यात जाले । भूमंडळीं ॥१०॥ 


येर मत्सर करितांच गेलीं । अन्न अन्न म्हणतां मेली । 
कित्येक भ्रष्टलीं । पोटासाठीं ॥११॥ 


वैराग्य मुळींहून नाहीं । ज्ञान प्रत्ययाचें नाहीं| 
सुचि आचार तोहि नाहीं । भजन केंचें ॥१२॥ 


ऐसे  प्रकारीचे जन । आपणास म्हणती सजन । 
पाहों. जातां अनुमान । अवघाच दिसे ॥१३॥ 


अनुताप । हेंचि येक पूर्वपाप। 
विक्लेप । परधीकपणें ॥ ९४॥ 


जयास नाहीं 
क्षणक्ष्णा 


मज नाहीं तुज साजेना । हें तों अवघें ठाउकें आहे जना। 


खात्यास न खातें देखो सकेना ॥ ऐसें आहे. ॥१५॥ 
भाग्यपुरुष थोरे थोर । त्यास निंदिती डीवाळखोर। 
सावास देखतां चोर । चर्फडी जैसा ॥ १६॥ 


वैराग्यापरतें नाहीं भाग्य । वैराग्य नाहीं तें अभाग्य। 
वैराग्य नस्तां योग्य । परमार्थ नव्हे ॥१७॥ 


प्रत्ययेत्तानी  बीतरागी । विवेकबळें सकळ त्यागी । 
ते जाणीजे माहांयोगी । ईश्वरी पुरुष ॥१८॥ 


अष्टमासिद्धीची उपेक्षा । करून घेतली योगदीक्षा। 
घरोघरी मागे भिक्षा । माहादेव ॥१९॥ 


ईश्वराची 
म्हणोनियां 


बराबरी । कैसा करील वेषधारी । 
सगटसरी । होत नाहीं ॥२०॥ 





विषयाचा संपूर्ण त्याय करावा आणि मगच परमार्थ 
करावा, असे म्हणण्यात फार घोटाळा आहे, असे मला 
वाटते. (७) 
याप्रमाणे श्रोत्याने शंका उत्पन्न केली, तिला वक्त्याने 
जे उत्तर दिले, ते मन एकाग्र करून सावधपणे ऐका. (८) 
वैराग्याने विषयत्याग करावा, तरच परमार्थ साध्य 
होतो यात शंका नाही. प्रपंचाचा संपूर्ण त्याग केला, तरच 
परमार्थ यथासांग घडतो. (९) 
पूर्वी जे अनेक ज्ञानी लोक होऊन गेले, त्यांनी 
परमार्थ साध्य होण्यासाठी खूप कष्ट सोसले. तेव्हा ते 
या भूमंडळावर प्रसिद्ध झाले. (१०) 
याखेरीज कित्येक लोक लोकांचा मत्सर करतानाच 
मरून गेले; तर कित्येक अन्नान्नदशा होऊन मरून गेले, 
तर कित्येक पोटासाठी भ्रष्ट झाले. (११) 
आधी मुळात जराही वैराग्य नाही, अनुभवाचे ज्ञान 
तेही नाही, आणि शुद्ध आचार तोही नाही, मग भजन 
कसे घडणार? (१२) 
अशा प्रकारचे लोकही आपणांस सज्जन म्हणवितात 
आणि प्रत्यक्षात मात्र हे सर्व काल्पनिकच असते. (१३) 
ज्याला कृतकर्माबद्दल पश्‍चात्ताप होत नाही, त्याचे ते 
पूर्वपापच जाणावे. शिवाय दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन न झाल्याने 
क्षणोक्षणी दु:ख होत असते ते वेगळेच. (१४) 
मला जे मिळत नाही, ते तुलाही शोभून दिसत 
नाही, असा मत्सरी माणसाचा स्वभाव असतो, हे सर्व 
लोकांना माहीत आहे. ज्याला खायला मिळत नाही, तो 
दुसऱ्यास खाताना शांतपणे बघू शकत नाही, अशी ही 
स्थिती असते. (१५) 
भाग्यवंत अशा थोर थोर लोकांना पाहून टवाळखोर 
लोक त्यांची निंदा करतात. सज्जन माणसाला पाहून चोर 
जसा चरफडतो, तसाच हा प्रकार आहे. (१६) 
वैराग्यासारखे भाग्य नाही, ज्याच्याजवळ वैराग्य 
नसेल तो अभागी होय. वैराग्य नसताना परमार्थ व्यवस्थित 
होऊच शकत नाही. (१७) 
जो पुरुष स्वात्मानुभवी असतो, अनासक्त असतो, 
वैराग्यसंपन्न असतो, तो पुरुष महायोगी ईथरी अवतारच 
जाणावा. (१८) 
अष्टमहासिद्धींची जो उपेक्षा करतो, ज्याने योगदीक्षा 
घेतलेली असते आणि जो घरोघरी भिक्षा मागून उदरनिर्वाह 
करतो, तो महादेवच होय. (१९) 
केवळ बेैरग्यासारखा वेष धारण करणारा वेषधारी 
ईश्वराची बरोबरी कसा करू शकेल? म्हणून केवळ बाह्य 
वेषावरून दोघांची बरोबरी होऊ शकत नाही. (२०) 


४४० दशक १२ 


उदास आणी विवेक । त्यास शोधिती सकळ लोक । 
जैसें लालची मूर्ख रंक । तें दैन्यवाणें ॥ २१॥ 


जे विचारापासून चेवले । जे आचारापासून भ्रष्टले। 
विवेक करूं विसरले । विषयलोभी 


भजन तरी आवडेना । पुरशचर्ण कदापि घडेना । 
भल्यांस त्यांस पडेना । येतन्निमित्ये  ॥ २३॥ 


वैराग्यें करून भ्रष्टेना । ज्ञान भजन सांडीना। 
बित्पन्न आणि वाद घेना । ऐसा थोडा ॥ २४॥ 


कष्ट करितां सेत पिके । उंच वस्त तत्काळ विके। 
जाणत्या ल्येकांच्या कौतुके । उड्या पडती 


येर ते अवघेचि मंदले । दुराशेनें खोटे जाले) 
कानकोंडें ज्ञान केलें । भ्रष्टाकारें ॥२६॥ 


सबळ विषय त्यागणें । शुद्ध कार्याकारण घेणें। 
विषयत्यागाची लक्षणें । बोळखा ऐसी ॥ २७॥ 


सकळ कांहीं कर्ता देव । नाहीं प्रकृतीचा ठाव। 
विवेकाचा  अभिप्राव । विवेकी जाणती ॥ २८॥ 


शूस्त्वविषई खडतर । त्यास मानिती ल्ाहानथोर। 
कामगार आणि आंगचोर। येक कैसा  ॥२९॥ 


त्यागात्याग तार्किक जाणे । बोलऐसें चालों जाणे । 


पिंडब्रह्मांड सकळ जाणे । येथायोग्य ॥३०॥ 
ऐसा जो सर्वजाणता । उत्तमलक्षणी  पुरुता। 
तयाचेनि सार्थकता । सहजचि होये ॥३१॥ | 


॥२२॥| 


॥२५॥ | 





: समास ७ 





दासबोध 


ज्याच्या ठिकाणी औदासीन्य आणि विवेक दोन्ही 
असतात अशाचा शोध सर्व लोक घेत असतात, तर 
लालची, रंक आणि मूर्ख माणूस दैन्यवाणे जीवन 
जगत असतो. (२१) 
विषयलोभी जे असतात ते विचार करू शकत नाहीत 
किंवा विवेकहीन असतात, आचारभ्रष्ट्ही असतात. (२२) 
त्यांना भजन मुळीच आवडत नाही. त्यांच्या हातून 
कधीही पुरश्चरण आदी घडत नाही. आणि याच कारणामुळे 
चांगल्या माणसांशी त्यांचे पटत नाही. (२३) 
वैराग्यसंपन्न असून जो भ्रष्ट होत नाही, ज्ञानी असून 
जो सगुणाचे भजन सोडत नाही आणि व्युत्पन्न असून जो 
वाद घालत नाही, असा एखादाच विरळा असतो. (२४) 
कष्ट केल्याने शेतात उत्तम पीक येते. चांगली वस्तू 
तत्काळ विकली जाते. त्याप्रमाणे अशा विवेकवैराग्यसंपन्न 
माणसांकडे लोकांच्या उड्या पडतात. (२५) 
अशा माणसांखेरीज इतर जे असतात, ते सर्व 


! त्याच्यापुढे निस्तेज ठरतात. कारण त्यांच्या मनात दुराशा 


असल्याने ते खोटे ठरतात. ते वैराग्यभ्रष्ट होतात आणि 
त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानालाही कमीपणा येतो. (२६) 

अशुद्ध विषयांचा त्याग करावा व शुद्ध विषयांचे 
देहनिर्वाहापुरते कार्यकारणपरत्वे सेवन करावे. हीच 
विषयत्यागाची लक्षणे जाणून घ्यावीत. (२७) 

बिवेकी पुरुष जाणतो कौ, सर्वाचा कर्ता-करविता 
एक देवच आहे. प्रकृतीला अस्तित्वच नाही. हा विचार 
विवेकी बरोबर जाणतात. (२८) 

जो शूरत्वाविषयी तत्पर असतो, त्याला लहान-थोर 
सर्व मान देतात. असा कार्यकर्ता आणि अंगचोर आहे 
त्याची बरोबरी कशी होईल? (२९) 

कशाचा त्याग करावा आणि कशाचा करू नये हे 
तर्काने चतुर माणूस जाणतो. त्याचे वागणे त्याच्या बोलण्यास 
अनुसरूनच असते. पिंडब्रह्मांड विचार, सारासारविवेक 
वगैरे सर्व काही तो यथायोग्य प्रकारे जाणतो. (३०) 

असा जो सर्व जाणणारा उत्तम लक्षणांनी पूर्णपणे 
युक्‍त पुरुष असतो, त्याच्या संगतीने आपल्या जीवनाचेही 
सहज सार्थक होते. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विषयत्यागनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 





दासबोध दशक १२ : समास ८ ४४९ 
दशक ९२ : समास ८ 
'काळरूप 
॥ श्रीराम ॥ 
मूळमाया जगदेश्वर । पुढें अष्टधेचा विस्तार। प्रथम मूळमाया म्हणजेच जगदीश्वर होता. त्यापासून 
सृष्टिक्रमे आकार । आकारल्म ॥१॥  टष्टधा प्रकृतीचा विस्तार होऊन यथानुक्रमे सर्व दृश्य 


हें अवघेच नस्तां, निर्मळ । जैसें गगन अंतराळ। 
निराकारीं काळवेळ । कांहींच नाही. ॥२॥ 





उपाधीचा विस्तार जाला । तेथें काळ दिसोन आला। 
येरवी पाहाता काळाला । ठावचि नाही... ॥३॥ 





येक चंचळ येक निश्चळ । यावेगळा कोठें काळ। 
चंचळ आहे तावत्काळ । काळ म्हणावें ॥४॥ 


आकाश म्हणिजेअवकाश । अवकाश बोलिले विलंबास । 
त्या बिलंबरूप काळास । जाणोनि घ्यावे ॥५॥ 


सूर्याकरितां विलंब कळे । गणना सकळांची आकळे। 
पळापासून निवळे । युगपरियंत ॥६॥ 


पळ घटिका प्रहर दिवस । अहोरात्र पक्ष. मास। 
शड्मास वरि युगास । ठाव जाला ॥७॥ 


क्रेत त्रेत द्वापार कळी । संख्या चालिली भूमंडळीं । 
देवांची आयुष्ये आगळीं । शास्त्री निरोपिलीं ॥८॥ 


विलगट। 
॥९॥ 


ते देवत्रयाची खटपट । सूक्ष्मरूपें 
दंडक सांडितां चटपट। लोकांस होते 


मिश्रित त्रिगुण निवडेना । तेणें आद्यंत सृष्टिरचना । 
कोण थोर कोण साना । कैसा म्हणावा ॥ १०॥ 


असो हीं जाणत्याचीं कामें । नेणता उगाच गुंते भ्रमें। 
प्रत्यये जाणजाणों वर्मे । ठाई पाडावी ॥११॥ | 


ऊ्पन्नकाळ सृष्टिकाळ । स्थितिकाळ संव्हारकाळ। 





आद्यंत अबघा काळ । विलंबरूपी ॥१२॥| 


सृष्टी स्थूल रूपाने आकारास आली. (१) 

ज्या वेळी हे काहीच नव्हते, तेव्हा निर्मळ गगनासारखे 
निराकार, निश्चल परब्रह्म तेवढे एकले एक होते. 
त्या निराकाराच्या ठिकाणी काळ-वेळ इत्यादी काहीच 
नव्हते. (२) 

उपाधीचा विस्तार झाला, तेव्हा काळ-वेळ वगैरे 
दिसून येऊ लागले. उपाधी नसताना काळाला काही 
अस्तित्वच नाही. (३) 

एक चंचळ (मूळमाया) आणि एक निश्चल 
परब्रह्म हे दोनच प्रकार आहेत. यावेगळा काळ हा तिसरा 
प्रकारच नाही. जोपर्यंत चंचळ आहे, तोपर्यंत चंचळाच्या 
सापेक्षतेने काळ ही संज्ञा द्यावी लागते. (४) 

आकाश म्हणजेच अवकाश होय. विलंबालाच 
अवकाश असे म्हणतात. काळ हा विलंबरूप आहे. 
त्याचे स्वरूप जाणून घ्यावे. (५) 

सूर्यामुळे आपल्याला काळ कळतो. आपण काळाची 
गणना एका पळापासून एका युगापर्यंत करू शकतो (६) 

पळ, घटिका, प्रहर, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
सहा महिने याप्रमाणे आपण युगापर्यंत कालगणना करू 
शकतो. (७) 

त्यानंतर कृत, त्रेता, द्वापर आणि कली अशी चार 
युगे या भूमंडळावर चालत आली आहेत. याखेरीज देवांची 
आयुष्ये वेगवेगळ्या शास्त्रांत वर्णिली आहेत. (८) 

त्या तिन्ही देवांची कार्ये सूक्ष्मरूपाने पण जिव्हाळ्याने 
चाललेली असतात. लोकांनी नीतिनियम मोडले, तर त्यांना 
पशचात्तापाची पाळी येते. (९) 

तिन्ही गुण एकमेकांत मिसळलेले आहेत. ते वेगळे 
करता येत नाहीत. आरंभापासून ते शेवटपर्यंत सर्व 
सृष्टीची रचना त्यांच्यामुळेच झाली आहे. तेथे कोण 
लहान आणि कोण थोर हे कसे म्हणावे? (१०) 

असो. ही शहाण्या माणसाची कामे आहेत. अज्ञानी 
उगाच भ्रमाने गुंतून पडतो. अनुभवाने यांतील रहस्ये 
जाणून घ्यावीत. (११) 

काळाला प्रसंगानुसार निरनिराळी नामे प्राप्त 
होतात. उत्पन्नकाळ, सृष्टिकाळ, स्थितिकाळ, संहारकाळ 
इत्यादी. आरंभापासून शेवटपर्यंत काळ हा विलंबरूपच 
असतो. (१२) 


४४२ 
जें जें जये प्रसंगीं जालें । तेथें काळाचें नांव पडिलें। 
बरें नसेल अनुमानलें। तरी पुढें ऐका ॥१३॥ 


प्रजन्यकाळ शीतकाळ । उष्णकाळ संतोषकाळ। 
सुखदुःखआनंदकाळ  । प्रत्यये येतो. ॥ १४॥ 


प्रातःकाळ माध्यानकाळ । सायंकाळ बसंतकाळ। 
पर्वकाळ कठिणकाळ | जाणिजे लोको ॥ १५॥ 


जन्मकाळ बाळत्वकाळ । तारुण्यकाळ वृधाप्यकाळ। 
अंतकाळ विषमकाळ । वेळरूपें ॥१६॥ 


सुकाळ आणि दुष्काळ । प्रदोषकाळ पुण्यकाळ। 
सकळा वेळा मिळोन काळ । तयास म्हणावें ॥ १७॥ 


असतें येक वाटतें येक । त्याचें नांव हीन विवेक । 
नाना प्रवृत्तीचे लोक । प्रवृत्ती जाणती ॥ १८॥ 


प्रवृत्ति चाले अधोमुखें । निवृत्ति धावे ऊर्धमुखें। 
ऊर्धमुखें नाना सुखें । विवेकी जाणती ॥ १९॥ 


ब्रह्मांडरचना जेथून जाली । तेथें विवेकी दृष्टि घाली । 
विवरतां विवरतां लाधली । पूर्वापार स्थिति ॥ २०॥ 


प्रपंची असोन परमार्थ पाहे । तोहि ये स्थितीतें लाहे। 
प्रारू्धयोगे करून राहे। लोकांमधें ॥२१॥ 


सकळांचें येकचि मूळ । येक जाणते येक बाष्कळ। 
विवेकें करून तत्काळ । परलेक साधावा ॥२२॥ 


तरीच जन्माचें सार्थक । भले पाहाती उभये लोक । 
कारण मुळींचा विवेक । पाहिल पाहिजे ॥२३॥ 


विवेकहीन 
त्यांचें ऐकतां भाषण । परलोक कैंचा 


जे जन ते जाणावे पशुसमान। 
॥ २४॥ 


बरें आमचें काये गेलें । जें केलें तें फळास आलें। 
पेरले तें उगवले । भोगिती आतां. ॥ २५॥ 


दशक १२: 








समास ८ दासबोध 


ज्या ज्या प्रसंगी जे जे घडते, त्या त्यानुसार 
काळाला नाव पडते. तर्काने जाणता येत नसेल, तर पुढे 
सांगतो ते ऐका (१३) 
पर्जन्यकाळ, शीतकाळ, उष्णकाळ, संतोषकाळ, सुख- 
दु:ख-आनंदकाळ, यांचा प्रत्यय आपल्याला येतो (१४) 
प्रातःकाळ, माध्याहुकाळ, सायंकाळ, वसंतकाळ, 
पर्वकाळ, कठीण काळ इत्यादी लोक जाणतातच. (१५) 
जन्मकाळ, बाल्यकाळ, तारुण्यकाळ, वृद्धापकाळ, 
अंतकाळ, विषमकाळ हे वेळेनुसार प्राप्त होतात. (१६) 
सुकाळ, दुष्काळ, प्रदोषकाळ, पुण्यकाळ या सर्व 
वेळांना मिळून काळ म्हणावे. (१७) 
एक असताना दुसरेच काही वाटते, यास हीन विवेक 
म्हणतात. नाना प्रवृत्तीचे लोक प्रवृत्तीच जाणतात. (१८) 
प्रवृती अधोमुखाकडे म्हणजे अनेकत्वाकडे जाते, 
तर निवृत्ती ऊर्ध्वमुखाकडे म्हणजे एकत्वाकडे धावते. 
एकत्वामुळेच नाना सुखे प्राप्त होतात, हे विवेको लोक 
जाणतात. (१९) 
ज्या निश्चळ परब्रह्मापासून ब्रह्मांडरचना झाली, तेथे 
बिवेकी लोक आपले लक्ष केंद्रित करतात आणि त्याचे 
अनुसंधान करता करता त्यांना पूर्वापर स्थिती म्हणजे 
परत्नह्माशी तादात्म्य प्राप्त होते. (२०) 
जो कुणी प्रपंचात असून याप्रमाणे परब्रह्माचे निरंतर 
अनुसंधान करतो, त्यालाही परमार्थाची प्राप्ती तो प्रारब्धाच्या 
योगाने लोकात राहात असला तरीही होते. (२१) 
निर्गुण-निराकार परत्नह्म हेच सर्वांचे मिळून एकच 
मूळ आहे. काही लोक शहाणे असतात, काही मूर्ख 
असतात. शहाण्या लोकांनी विवेक करून तत्काळ 
परलोक साधावा. (२२) 
असे केले तरच ममनुष्य-जन्माचे सार्थक होते. 
भले लोक असतात तेच इहलोक आणि परलोक 
दोन्हींचा विचार करतात. म्हणून विवेकाने मूळ पसत्रह्मापर्यंत 
पोहोचले पाहिजे. (२३) 
जे लोक विवेकहीन असतात, ते पशूसमान 
जाणावेत. त्यांचे भाषण ऐकून त्याप्रमाणे आचरण केल्यास 
परलोक कुठला? (२४) 
माणूस अविवेकीपणाने वागला तर आमचे काय 
नुकसान होणार आहे. त्याने जे केले असेल त्याचे 
त्याप्रमाणे फळ त्याला प्राप्त झालेले आहे. जे पेरले 
असेल, तेच आता उगवले आहे आणि तेच आता त्यांना 
भोगावे लागत आहे. (२५) 


दासबोध 


दशक १२: समास ९ 


४४३ 





पुढेंहि करी तो पावे । भक्तियोगें भगवंत फावे । 
देव भक्‍त मिळता दुणावें । समाधान ॥२६॥ 


कीर्ति करून नाहीं मेले । ते उगेच आले आणि गेले। 
शाहाणे होऊन भुलले । काये सांगावें ॥ २७॥ 


येथील येथें अवघेंचि राहाते । ऐसें प्रत्ययास येतें। 
कोण काये घेऊन जातें । सांगाना कां ॥२८॥ 


पदार्थी असावें उदास । विवेक पाहावा सावकास । 
येणेंकरितां जगदीश । अलभ्य लाभे ॥२९॥ 


जगदीशापरता लाभ नाहीं । कार्याकारण सर्व कांहीं। 
संसार करित असतांहि । समाधान ॥३०॥ 


मागां होते जनकादिक । राज्य करितांहि अनेक । 
तैसेचि आतां पुण्यश्लोक । कित्येक असती ॥ ३१॥ 


राजा असतां मृत्य आला । लक्ष कोटी कबुल जाला । 
तरी सोडिंना तयाला । मृत्य कांही. ॥३२॥ 


ऐसें हें पराधेन जिणें । यामधें दुखणें बाहाणें । 
नाना उद्देग चिंता करणें । किती म्हणोनि ॥३३॥ 


हाट भरला संसाराचा । नफा पाहावा देवाचा । 
तरीच या कष्टाचा । परियाये होतो. ॥३४॥ 








पुढेही जो जसे करतो त्यास तसे फळ मिळते. म्हणून 
भक्तियोगाने भगवंताची प्राप्ती करून घ्यावी. देवभक्ताचे 
मीलन झाले की, समाधान दुपटीने वाढते. (२६) 
जे मरणापूर्वी कीर्ती संपादन करीत नाहीत, ते 
जगात उगाचच येतात आणि जातात. शहाणे असूनही 
भुलतात, याला काय म्हणावे ? (२७) 
येथील सर्व वस्तू, व्यक्ती येथेच राहातात ही गोष्ट 
तर नेहमी अनुभवास येते. मरताना कोण काय घेऊन 
जाते, जरा सांगा तर खरे! (२८) 
म्हणून दृश्य पदार्थाविषयी अनासक्त राहून सावकाश 
सारासारविवेक करीत असावे, म्हणजे विवेकाच्या योगे 
जगदीशाचा अलभ्य लाभ होतो. (२९) 
जगदीशाहून श्रेष्ठ दुसरा लाभ नाही. योगायोगाने 
सर्व काही होते. या भावनेमुळे संसारही समाधानास 
कारण होतो. (३०) 
पूर्वी जनकादिकांसारखे अनेक राजे राज्य करीत 
असतानाही मुक्त झाले. त्यांच्यासारखे पुण्यश्लोक आताही 
अनेक आहेत. (३१) 
'एखादा राजा असताना त्याचा मृत्युकाळ आल्यावर 
त्याने मृत्यूला लक्ष कोटी द्रव्य देण्याचे कबूल केले, तरी 
काही केल्या मृत्यू त्याला सोडीत नाही. (३२) 
असे हे मानवाचे जिणे अत्यंत पराधीन आहे. 
त्यातच दुखणीबाणी, नाना उद्देग, नाना चिंता यांनी 
माणूस त्रस्त होतो. ते किती म्हणून सांगावे ? (३३) 
याप्रमाणे हा संसाराचा बाजार भरलेला आहे. यात 
देवाची प्राप्ती हा नफा कसा मिळेल, ते आधी पाहावे. 
त्यासाठी कसून प्रयत्न करावेत, तरच सर्व कष्टांचा 
मोबदला मिळतो. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' काळरूपनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक १२ 


(_] 


: समास ९ 


येतवसिकवण 
॥ श्रीराम ॥ 


दुर्बळ नाचारी वोडगस्त । आळसी खादाड रिणगस्त। 
मूर्खपणें अवघें वेस्त । कांहींच नाही. ॥१॥ 


'खाया नाहीं जेवाया नाहीं । लेया नाहीं नेसाया नाहीं। 
अंथगया नाहीं पांघधराया नाहीं । कोंपट नाहीं अभागी ॥ २॥ 





'एखादा माणूस दुर्बळ, निराश्रित, ओढगस्तीने जगणारा, 
आळशी, खादाड, कर्जबाजारी, मूर्खपणाने सर्व प्रकारे 
अयोग्य वर्तन करणारा, एकही गुण ज्याच्या अंगी नाही 
असा असतो. (१) 

ज्याला धड खायला नाही, जेवायला नाही, काही 
ल्यायला नाही, नेसायला नाही, अंथरायला नाही, पांघरायला 
नाही, राहायला खोपट नाही, असा अभागी असतो. (२) 


डड 


दशक १२ : समास ९ 


दासबोध 





सोयेरे नाहीं धायेरे नाहीं । इष्ट नाहीं मित्र नाहीं। 
पाहातां कोठें वोळखी नाहीं । आश्रयेव्रिण परदेसी ॥ ३॥ 


तेणे कैसें करबें । काये जीवेसी धरवें। 
बाचावें किं मरावे । कोण्याप्रकारे ॥४॥ 


ऐसें कोणीयेकें पुसिलें। कोणीयेकें उत्तर दिधलें। 
श्रोती सावध ऐकिले । पाहिजे आतां  ॥५॥ 


लहानथोर काम कांहीं । केल्यावेगळें होत नाहीं। 


करंट्या सावध पाहीं । सदेव होसी ॥६॥ 
अंतरीं नाही. सावधानता । येत्न ठाकेना पुरस्ता। 
सुखसंतोषाची वार्ता । तेथें कैंची  ॥७॥ 


म्हणोन आळस सोडावा । येत्र साक्षेपें जोडावा । 


दुशचितपणाचा मोडावा । धार बळें ॥८॥ 
प्रातःकाळी उठत जावें । प्रात:स्मरामि  करवबें। 
नित्य नेमे स्मरावे । पाठांतर ॥९॥ 
मागील उजळणी पुढें पाठ । नेम धरावा निकट 
बाष्कळपणाची बटवट। करूंच नये ॥१०॥ 


दिशेकडे दुरी जावें । सुचिस्मंत होऊन यावें। 


येतां कांहीं तरी आणावें । रिते खोटे ॥११॥ 
धूतवस्त्रें घालावी पिळून । करावे चरणक्षाळण। 
देवदर्शन देवार्चन । येथासांग ॥१२॥ 


कांही फळाहार ध्यावा । पुढें वेबसाये करावा । 
लोक आपल्तम परवा । म्हणत जावा ॥ १३॥ 


ल्याहावें । पष्ट नेमस्त बाचावे। 
जाणावें । अर्थांतर ॥ १४॥ 


सुंदर अक्षर 
विवरविवरों 


नेमस्त नेटकें पुसावे ॥ विशद करून सांगावें। 


प्रत्ययेंबिण बोलावें । तेंचि पाप  ॥१५॥ 
सावधानता असावी । नीतिमर्यादा राखावी । 
जनास माने ऐसी करावी । क्रियासिद्धि ॥१६॥ 








त्याला सगे नाहीत, सोयरे-धायरे नाहीत. इष्ट- 
मित्र नाही. त्याची कुणाशी ओळख नाही, असा 
आश्रयाशिवाय परदेशी माणसासारखा दैन्यवाणा झालेला 
असतो. । (३) 
त्याने काय करावे ? कशा प्रकारे जिवंत राहावे को 
मरून जावे? करावे तरी काय? (४) 
असे कोणी एकाने विचारले. त्याला जे उत्तर दिले 
गेले, ते आता श्रोत्यांनी सावध होऊन ऐकले पाहिजे.(५) 
लहान-मोठे कुठलेही काम असो, ते केल्याखेरीज 
होत नाही. करंट्या माणसाने सावधपणे ही गोष्ट जर 
जाणून घेतली, तर तोही भाग्यवान होईल. (६) 
जेथे अंतरी सावधानता नसते, पूर्ण कसोशीने 
प्रयनन केला जात नाही, तेथे सुख-संतोष कसे प्राप्त 
होणार? (७) 
म्हणून आळस सोडून चिकाटीने सातत्याने प्रयत्न 
करावा. मनातील दुशश्‍्चित्तपणाचा भाव प्रयत्नपूर्वक 
मोडावा. (८) 
नित्य प्रातःकाळी उठावे. प्रात:स्मरामि म्हणून भगवंताचे 
स्मरण करावे. नित्य नेमाने पाठांतर करावे. (९) 
पूर्वी पाठ केले, त्याची उजळणी करून पुढील 
पाठांतर करण्याचा नेम निग्रहाने पाळावा. उगीच 
बाष्कळपणाची वटवट करूच नये. (१०) 
शौचासाठी दूर कोठेतरी जावे. निर्मळ होऊन यावे. 
येताना काही ना काही आणावे. रिकाम्या हाताने येणे 
योग्य नाही. (११) 
आपण धुऊन आणलेली वस्त्रे पिळून वाळत 
घालावी. हातपाय स्वच्छ धुऊन देवदर्शन, देवतार्चन 
यथासांग करावे. (१२) 
काही फलाहार घेऊन पुढे आपला जो उद्योगधंदा 
असेल, तो करावा. आपल्॥ कोण, परका कोण याप्रमाणे 
लोकांची पारख करावी. (१३) 
सुंदर अक्षर लिहावे. स्पष्ट बरोबर वाचावे. अर्थांचे 
वारंवार विवरण करून तो नीट जाणून घ्यावा. (१४) 
कुणाला काही विचारावयाचे असेल, तर नीट, 
नेमके विचारावे. कुणाला काही सांगायचे असेल तर 
नीट स्पष्ट करून सांगावे. अनुभवाशिवाय बोलणे 
हेच पाप होय. (१५) 
वागण्यात सावधानता असावी. नौतिमर्यादा 
पाळावी आणि लोकांना पटेल अशा प्रकारेच कार्यसिद्धी 
करावी. (१६) 


दासबोध दशक १२ : 
आल्याचे समाधान । हरिकथा निरूपण । 
सर्वदा प्रसंग पाहोन । बर्तत जावे ॥१७॥ 


ताळ धाटी मुद्रा शुद्ध । अर्थ प्रमये अन्वये शुद्ध । 
गद्यपद्ये दृष्टांत शुद्ध । अन्वयाचे ॥ १८॥ 


गाणें वाजविणे नाचणें । हस्तन्यास  दाखबवणें। 
सभारंजकें वचनें । आडकथधा छंदबंद ॥ १९॥ 


बहुतांचें समाधान राखावें । बहुतांस मानेल तें बोलावें । 
विलग पडो नेदावें । कथेमधें ॥२०॥ 


लेकांस उदंड वाजी आणूं नये लोकांचें उकलावें हदये। 
तरी मग स्वभावें होये । नामघोष ॥२१॥ 


भक्ति ज्ञान वैराग्य योग । नाना साधनाचे प्रयोग । 
जेणें तुटे भवरोग । मननमात्रे ॥२२॥ 


जैसें बोलणें बोलावें । तैसेचि चालणें चालावें। 


मग महंतलीळा स्वभावें । आंगी बाणे ॥ २३॥ 
युक्तिवीण साजिरे योग। तो दुराशेचा  रोग। 
संगतीच्या लोकांचा भोग । उभा ठेला ॥२४॥ 


ऐसें न करावें सर्वथा । जनास पावऊं नये वेथा। 
हृदई॑ चिंतावें समर्था । रघुनाथजीसी  ॥ २५॥ 


उदासवृत्तीस मानवे जन । विशेष कथानिरूपण। 
रामकथा ब्रह्मांड भेदून । पैलाड न्यावी ॥ २६॥ 


सांग महंती संगीत गाणें । तेथें वैभवास काय उणें । 
नभामाजी तारांगणे । तेसे लोक ॥२७॥ 


आकलबंद नाहीं जेथें । अबघेंचि विश्‍्कळित तेथें । 
येके आकलेबिण तें॥ काये आहे ॥२८॥ 


घालून अकलेचा पवाड । व्हावें ब्रह्मांडाहून जाड । 
तेथें केचें आणिलें द्वाड । करंटपण ॥२९॥ 


येथें आशंका फिटली । बुद्धि येत्रीं प्रवेशली । 
कांहींयेक आशा वाढली । अंत:कर्णी ॥३०॥ 





समास ९ ४४५ 
आल्या- गेल्याचे समाधान करावे. नित्य हरिकथा 
आणि अध्यात्मनिरूपण करीत जावे आणि नेहमी प्रसंग 
पाहून यथायोग्य आचारण करवे. (१७) 
ताल, धाटी, शुद्ध मुद्रा, अर्थ प्रमेये, शुद्ध अन्वय, 
गद्य, पद्य, उत्तम दृष्यंत, अन्वय, गाणे, वाजविणे, 
नाचणे, हाताने हावभाव करणे, सभेस रंजक वाटतील 
अशी वचने सांगणे, आडकथा, छंद, बंध इत्यादी 
सर्वांचा समयोचित उपयोग हरिकथेत करावा. अनेकांचे 
समाधान होईल आणि सर्वांना पटेल असेच बोलावे. 
कथेमध्ये विसंगती येऊ देऊ नये. (१८-२०) 
लोकांना फार जिकिरीस आणू नये. लोकांचे 
अंत:करण प्रसन्न होईल, असे बोलावे. म्हणजे मग 
स्वाभाविकच लोक आनंदाने नामघोष करतात. (२१) 
भक्ती, ज्ञान, वैराग्य, योग, नाना प्रकाराची साधने 
याचे असे विवरण करावे की, श्रोत्यांनी ते मनन केले 
असता तेवढ्यानेही त्यांचा भवरोग नष्ट व्हावा (२२) 
आपण जसे बोलतो तसेच आपले वागणेही असावे. 
म्हणजे महंताचे चारित्र्य सहजच अंगी बाणते. (२३) 
महंतीचा योग येणे उत्तम हे खरे, पण योग्य गुण 
अंगी नसतील तर तो दुराशेचा रोग ठरतो आणि संगतीत 
असणाऱ्या लोकांचा जणू भोगच उभा राहतो. (२४) 
म्हणून अशा प्रकारे कधीही वागू नये. लोकांना 
दुःख होईल असे कधी करू नये. हृदयात नेहमी समर्थ 
अशा खुनाथाचे स्मरण करवे. (२५) 
अनासक्त वृत्ती लोकांना मानवते. कथानिरूपण 
अशा उत्तम प्रकारे करावे की, रामकथा ब्रह्मांड भेदून 
त्याच्याही पलीकडे न्यावी. (२६) 
जेथे उत्तम गुणांनी युक्त महंतपणा असेल, संगीत 
असेल, गाणे असेल, तेथे वैभवास काय उणे पडणार आहे! 
आकाशात असंख्य तारे चंद्राभोबती असतात, त्याप्रमाणे 
त्याच्याभोवती लोक गर्दी करून सोडतात. (२७) 
जेथे अक्कलहुशारी नसेल तेथे सर्वच विस्कळित 
होऊन जाते. एका अक्कलहुशारीशिवाय काय आहे? (२८) 
म्हणून अक्कलहुशारीच्या सामर्थ्याने ब्रह्मांडाहून श्रेष्ठ 
व्हावे. मग तेथे ह्ाड अभागीपण कसे राहील? (२९) 
येथे श्रोत्यांची शंका फिटली. बुद्धीला प्रयत्नाचे महत्त्व 
कळले आणि म्हणून अंत:करणात आशा वाढली. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे ' येलसिकवणनाम' समास नववा समाप्त. 


४४६ 


दशक १९२ : 


दशक १२ : समास १० 


दासबोध 


समास १० 


उत्तमपुरुष 
॥ श्रीराम ॥ 


आपण येथेष्ट जेवणें । उस्लें तें अन्न वाटणें। 
परंतु वाया दवडणें॥हा धर्म नव्हे. ॥१॥ 


तैसें ज्ञानें तृप्त व्हावें । तेंचि ज्ञान जनास सांगावें । 
तरतेन बुडों नेदावें । बुडतयासी ॥२॥ 


उत्तम गुण स्वयें घ्यावे । ते बहुतांस सांगावे । 
बर्तल्याविण बोलावे । ते शब्द मिथ्या ॥३॥ 


स्रान संध्या देवार्चन । येकाग्र करावें जपध्यान। 
हरिकथा निरूपण । केलें पाहिजे ॥४॥ 


शरीर परोपकारी लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें। 
उणें पडो नेदावें । कोणियेकाचे ॥५॥ 


आडलें जाकसलें जाणावें । यथानशवक्ति कामास यावें। 
मृदवचनें बोलत जावें । कोणीयेकासी  ॥६॥ 


दुसऱ्याच्या दुःखें दुःखवावें । परसंतोषें सुखी व्हावें। 
प्राणीमात्रास मेळऊन घ्यावें । बऱ्या शब्दे ॥७॥ 


बहुतांचे अन्याये क्ष्मावे । बहुतांचे कार्यभाग करावे । 


आपल्यापरीस व्हावे । पारखे जन ॥८॥ 
दुसर्‍्यांचें अंतर जाणावें । तदनुसा्रचे वर्ताविं। 
लोकांस परीक्षित जावें । नाना प्रकारें ॥९॥ 


नेमकचि बोलावें । तत्काळचि प्रतिवचन द्यावें। 
कदापी रागास न यावें । क्ष्मारूपें ॥१०॥ 


आलस्य अबघाच दवडावा । येत्न उदंडचि करावा| 
शब्दमत्सर न करावा । कोणीयेकाचा ॥११॥ 


उत्तम पदार्थ दुसर्‍यास द्यावा । शब्द निवडून बोल्यवा। 
सावधपणे करीत जावा । संसार आपला ॥१२॥ 


मरणाचें स्मरण असावें । हरिभक्तीस सादर व्हावें । 
मरोन कौोर्तीस उरवावें । येणें प्रकारे आ ॥ १३॥ 





आपण पोटभर जेवल्यावर जे अन्न उरेल ते 
वाटावे. ते वाया घालवणे हा काही धर्म नव्हे. (१) 
त्याप्रमाणे ज्ञानाने आपण तृप्त व्हावे आणि तेच ज्ञान 
लोकांना सांगावे. ज्याला पोहायला येत असेल, त्याने 
इतरांना बुडू देऊ नये. (२) 
स्वतः उत्तम गुण घ्यावेत आणि मग ते इतरांना 
सांगावेत. स्वत: आचरण केल्याशिवाय बोलणे म्हणजे 
खोटे बोलण्यासारखेच आहे. (३) 
स्त्रान, संध्या, देवार्चन, एकाग्र मनाने जप आणि 
ध्यान, तसेच हरिकथा आणि अध्यात्मनिरूपण हे केलेच 
पाहिजे. , (४) 
आपले शरीर परोपकारासाठी झिजवावे. अनेकांच्या 
उपयोगी पडावे. कुणाचेही उणे पडू देऊ नये. (५) 
कुणी अडले असेल, गांजलेले असेल, तर ते 
जाणून घ्यावे आणि त्याला आपल्या शक्तीनुसार मदत 
करावी. कुणाशीही मृदु वचनांनी बोलावे. (६) 
दुसऱ्याच्या दुःखाने दु:खी व्हावे, लोकांच्या संतोषाने 
सुखी व्हावे, गोड शब्दाने प्राणिमात्रांना आपलेसे करून 
घ्यावे. (७) 
अनेकांच्या अन्यायाची त्यांना क्षमा करवी. अनेकांच्या 
कार्यात त्यांना मदत करावी. परके लोक असतील त्यांना 
आपल्या बाजूचे करून घ्यावे. (८) 
दुसऱ्यांच्या अंतरंगातील विचार जाणून त्यानुसार 
त्यांच्याशी वागावे. नाना प्रकारे लोकांची परीक्षा करीत 
असावे. (९) 
मोजकेच बोलावे. कुणी काही विचारले, तर 
तात्काळ त्यास प्रत्युत्तर द्यावे. कधीही कुणावर रागावू 
नये. सर्वांना क्षमा करावी (१०) 
आळस पूर्णपणे झटकून टाकावा. उदंड प्रयत्न 
करीत राहावे. दुसऱ्या कुणी बोललेला एखादा शब्द 
धरून त्यावर वितंडवाद कधी घालू नये. (१९) 
उत्तम पदार्थ असेल, तो दुसर्‍यास द्यावा. शब्द 
विचारपूर्वक बोलावा. आपला संसार दक्षतेने 
करीत जावा. (१२) 
मरणाचे नेहमी स्मरण ठेवावे आणि हरिभक्तीस सादर 
असावे. याप्रकारे वागून मेल्यावरही कीर्तिरूपे उरवे (१३) 


दासबोध दशक १२ 


नेमकेपणें वर्तो लागला । तो बहुतांस कळों आला। 
सर्व आर्जवी तयाला । काये उणें ॥ १४॥ 


ऐसा उत्तम गुणी विशेष । तयास म्हणावें पुरुष । 
जयाच्या भजनें जगदीश । तृप्त होये ॥१५॥ 


उदंड धि:कारून बोलती । तरी चळों नेदाबी शांती । 


दुर्जजनास मिळोन जाती । धन्य ते साधु ॥ १६॥ 
उत्तम गुणी श्वृंधारल्म । ज्ञानवैराग्यें शोभला । 
तोचि येक जाणावा भल्ा । भूमंडळीं ॥ १७॥ 


स्वयें आपण कष्टावें । बहुतांचे सोसित जावें। 
झिजोन कोर्तीस उस्बाबें । नाना प्रकारे ॥ १८॥ 


कौर्ती पाहों जाता सुख नाहीं। सुख पाहातां कौर्ती नाहीं । 
विचारेंबिण कोठेंचि नाहीं । समाधान ॥१९॥ 


परांतरास न ल्मवाबा ढका । कदापि पडों नेदावा चुका । 
क्ष्मासीळ तयाच्या तुका । हानी नाही... ॥२०॥ 


करवें। 
॥२९१९॥ 


आपलें अथवा परवें। कार्य अवघेंच 
प्रसंगीं कामास चुकवावें । हें विहित नव्हे 
कळतें। 
॥२२॥ 


बरें बोलतां सुख वाटतें । हें तों प्रत्यक्ष 
आत्मवत परावे तें । मानीत जावें 


कठिण शब्दें बाईट वाटतें । हें तों प्रत्ययास येतें। 
तरी मग वाईट बोलावें तें । काये निमित्य ॥२३॥ 


आपणास चिमोटा घेतला । तेणें कासाविस जाला। 
आपणावरून दुसऱ्याला । राखत जावें ॥ २४॥ 


जे दुसऱ्यास दु:ख करी । ते अपवित्र वैखरी । 
आपणास घात करी । कोणियेके प्रसंगी ॥ २५॥ 


परिलें ते उगवतें । बोलण्यासारिखें उत्तर येतें । 
नगे मग कर्कश बोलवे तें ।॥ काये निमित्य ॥२६॥ 


: समास १० 





४४७ 


याप्रमाणे उत्तम गुणाने युक्त असे त्याचे नेमस्त 
वागणे पाहून अनेक लोकांत तो प्रसिद्धी पावतो. मग 
सर्व लोक त्याच्याशी प्रेमाने वागू लागतात. मग त्याला 
काहीच उणे पडत नाही. (१४) 
अशा विशेष उत्तम गुणांनी जो संपन्न असतो, 
त्यालाच माणूस म्हणावे. त्याने केलेल्या भजनाने जगदीश 
प्रसन्न होतो. (१५) 
लोक जरी खूप धिक्कारून बोलले, तरी आपली 
शांती कधी ढळू देऊ नये. जे दुर्जनांनाही आपलेसे 
करतात, ते साधू धन्य होत. (१६) 
उत्तम गुणांनी जो शुंगारलेला असतो, ज्ञान आणि 
बैराग्याने जो शोभत असतो, तोच एक या भूमंडळावर 
उत्तम म्हणून जाणावा. (१७) 
आपण स्वत: कष्ट करावेत. अनेकांचे वागणे, 
बोलणे सोशीत असावे आणि नाना प्रकारांनी झिजून 
आपली कोौर्ती उरवाबी. (१८) 
कीर्ती हवी असेल, तर सुखाची अपेक्षा करू 
नये. सुखाची लालसा असेल, तर कोर्ती मिळणार 
नाही. विचाराशिवाय प्रपंच बा परमार्थ कोठेच समाधान 
मिळणार नाही. (१९) 
लोकांचे अंत:करण कधी दुखवू नये. यात कधीही 
चूक होऊ देऊ नये. जो क्षमाशील असतो, त्याच्या 
महत्त्वाची कधी हानी होत नाही. (२०) 
आपले असो, दुसऱ्याचे असो, उत्तम कार्य नेहमी 
करीतच असावे. प्रसंगी कामचुकारपणा करणे हे कधीही 
योग्य नाही. (२१) 
चांगले गोड बोलल्यामुळे सुख वाटते, हे तर 
अनुभवाने प्रत्यक्ष कळतेच. म्हणून लोकांना स्वतःसारखेच 
मानीत जावे. (२२) 
कुणी कठोर शब्द बोलले की, वाईट वाटते, असा 
तर अनुभव येतच असतो. तर मग दुसर्‍याला तरी का 
वाईट बोलावे ? (२३) 
आपल्याला कुणी चिमोटा घेतला, तर आपला 
जीव कासावीस होतो. म्हणून आपल्यावरून लोकांच्या 
दुःखाची कल्पना करून त्यांना दु:ख न होईल असे 
वागावे. त्यांना प्रसन्न राखावे. (२४) 
जी दुसऱ्याला दु:ख देते, ती वैखरी वाणी अपवित्र 
होय. ती वेळप्रसंगी आपल्याच घातास कारण ठरते.( २५) 
जे पेरावे तेच उगवून येते. आपण जसे बोलू, 
तसेच उत्तर आपल्याला मिळते. मग कुठल्या कारणाने 
कर्कश बोलावे बरे ? (२६) 


४४८ दशक १२ 


आपल्या पुरुषार्थवैभवें । बहुतांस सुखी करावें। 
परंतु कष्टी करावें हे राक्षेसी क्रिया ॥ २७॥ 


दंभ दर्प अभिमान । क्रोध आणी कठिण वचन। 
हें अज्ञानाचे लक्षण । भगवद्गीतेत बोलिलें ॥ २८॥ 


जो उत्तम गुणें शोभला । तोचि पुरुष माहांभला। 
कित्तेक लोक तयाल् । शोधीत फिरती ॥२९॥ 


क्रियेविण शब्दज्ञान । तेंचि स्वानाचें बमन। 
भले तेथें अवलोकन । कदापी न करिती ॥३०॥ 


मनापासून भक्ति करणें । उत्तम गुण अगत्य धरणें । 
तया माहांपुरुषाकारणें । धुंडीत येती. ॥३१९॥ 


ऐसा जो माहानुभाव । तेणें करावा समुदाव! 
भक्तियोगें देवाधिदेव । आपुला करावा ॥३२॥ 


आपण आवचितें मरोन जावें । मग भजन कोणें करावें। 


याकारणें भजनास लावावे । बहुत लोक ॥३३॥ 
आमची प्रतिज्ञा ऐसी । कांहीं न मागावें शिष्यासी । 
आपणामागें जगदीशासी । भ्रजत जावें. ॥३४॥ 


याकारणें समुदाब । जाल्म पाहिजे मोहोछाव । 
हातोपातीं देवाधिदेव । बोळेसा करावा ॥ ३५॥ 
आता  समुदायाकारणें । पाहिजेती दोनी लक्षणें । 


श्रोतीं येथें सावधपणे । मन घालावें ॥३६॥ 


जेणें बहुतांस घडे भक्ति । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ति। 
बहुतांचे मनोगत हातीं । घेतलें पाहिजे ॥ ३७॥ 


मागां बोलिले उत्तम गुण । तयास मानिती प्रमाण । 
प्रबोधशक्तीचें लक्षण । पुढें चाले ॥३८॥ 


बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयें करून बोलणें। | 


तयाची बचनें प्रमाणें । मानिती जनी ॥ ३९॥ 


जें जें जनास मानेना तें तें जनहि मानीना। 
आपण येकला जन नाना । सृष्टिमधें ॥ ४०॥ 


: समास ९० 





दासबोध 


आपल्या पराक्रमाने, वैभवाने अनेकांना सुखी 
करावे. त्याच्यायोगे दुसऱ्यास दुःखी करणे ही राक्षसी 
क्रिया होय. (२७) 
दंभ, दर्प अभिमान, क्रोध आणि कठोर वचन 
ही अज्ञानाची लक्षणे आहेत, असे भगवद्गीतेत 
म्हटले आहे. (२८) 
जो उत्तम गुणांनी शोभत असतो, तोच महापुरुष 
जाणावा. कित्येक लोक त्याला शोधत फिरतात. (२९) 
क्रियेशिवाय नुसते शब्दज्ञान हे कुत्र्याच्या ओकासारखे 
असते. चांगले लोक कधीही तिकडे बघतही नाहीत. (३०) 
जो मनापासून भक्ती करतो आणि अगत्याने 
उत्तम गुण धारण करतो, त्या महापुरुषाला लोक 
शोधत येतात. (३१) 
असा जो कुणी साक्षात्कारी महापुरुष असेल त्याने 
लोकसंग्रह करावा आणि भक्तीच्या योगे देवाधिदेव 
आपलासा करावा. (३२) 
समजा, आपण अवचित मरून गेलो, तर मग 
भजन कोण करील? असा विचार करून त्याने अनेक 
लोकांना भगवद्‌भक्ती करण्यास लावावे. (३३) 
आमची प्रतिज्ञा अशी आहे की शिष्यापाशी 
काहीही मागू नये; पण एवढे जरूर मागावे की त्यांनी 
आपल्या मागे जगदीशास भजत जावे. (३४) 
हे व्हावे म्हणून समुदाय एकत्रित करण्यासाठी 
महोत्सब करावेत आणि सहजासहजी देवाधिदेव प्रसन्न 
होईल असे करावे. (३५) 
आता लोकसंग्रह व्हावा. म्हणून महंताच्या अंगी 
पुढील दोन लक्षणे असणे आवश्यक आहे. श्रोत्यांनी मन 
एकाग्र करून सावधपणे ती ऐकावीत. (३६) 
ज्या योगाने अनेकांकडून भक्ती घडेल अशा रीतीने 
प्रबोधनशक्ती म्हणजे विषय नीट समजावून सांगता 
येईल, असे वक्तृत्व हवे आणि अनेकांचे अंत:करण 
जिंकता आले पाहिजे. (२७) 
यापूर्वी जे उत्तम गुण सांगितले ते अंगी असणे 
आवश्यक आहे. ते ज्याच्या अंगी दिसून येतात त्याचे 
बोलणे लोक प्रमाण मानतात व त्याच्या प्रबोधनशक्तीने 
लोक प्रेरित होऊन कार्य करू लागतात. (३८) 
जो बोलण्याप्रमाणेच स्वतः वागतो आणि आधी 
स्वत: करून मग बोलून दुसऱ्यास उपदेश करतो त्याची 
वचने लोक प्रमाण मानतात. (३९) 
जे जे लोकांना पटत नाही ते ते लोक मानत 
नाहीत, ऐकून घेत नाहीत. आपण एकटे असतो आणि 
जगात लोक अनेक असतात. (४०) 


दासबोध 


दशक १२ : समास १० 


४४९ 





म्हणोन सांगाती असावे । मानत मानत शिकवावे । 
हळुहळु सेवटा न्यावे । विबेकानें ॥४१॥ 


परंतु हे विवेकाची कामें । विवेकी करील नेमें। 
इतर ते बापुडे भ्रमें । भांडोंच लागले ॥ ४२॥ 


बहुतांसी भांडता येकल । शैन्याबांचून 
याकारणें बहुतां । राजी राखावें 


पुरवल्म्। 
॥४३॥ 





म्हणून लोकांना बरोबर घेऊन कार्य करावे, 
हळूहळू समजावत त्यांच्या कलाने घेऊन त्यांना शिकवावे 
आणि विवेकाने हळूहळू त्यांना शेवटच्या पायरीपर्यंत 
न्यावे. (४१) 

परंतु याप्रमाणे युक्तीने लोकसंग्रह करणे हे विवेकी 
पुरुषाचे काम आहे. त्यालाच ते जमते. इतर लोक बापडे 
भ्रमाने एकमेकांत भांडूच लागतात. (४२) 

सेनापती ज्याप्रमाणे सैन्याशिवाय एकटा काहीच 
करू शकत नाही, त्याप्रमाणे सर्वांशी जो भांडतो तो 
एकाकी पडतो व काहीच कार्य करू शकत नाही. म्हणून 
उत्तम पुरुषाने अनेक लोकांना राजी राखावे. (४३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उत्तमपुरुषनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 15 ॥ 


(3 .) 


दशक तेरावा : नामरूप 


दशक १३ 


: समास १ 


आत्मानात्मविवेक 
॥ श्रीराम ॥ 


आत्मानात्मविवेक करावा । करून बरा विवरावा। 
विवरोन सदृढ धरावा । जीवामध्यें ॥१॥ 


आत्मा कोण अनात्मा कोण । त्याचें करावें विवरण। 
तेंचि आतां निरूपण । सावध ऐका ॥२॥ 


च्यारि खाणी च्यारि बाणी । चौर्‍यासि लक्ष जीवप्राणी । 
संख्या बोलिली पुराणीं । वर्तती आतां. ॥३॥ 


नाना प्रकारीचीं शरीरें । सृष्टींत॑ दिसती अपारें। 
तयामधें निर्धारे । आत्मा कवणु ॥४॥ 


दृष्टीमधें पाहातो । श्रवणामध्यें ऐकतो । 
स्सनेमध्यें स्वाद घेतो । प्रत्यक्ष आतां. ॥५॥ 


घ्राणामधें वास घेतो । सर्वांगी तो स्पर्शतो। 


बाचेमधें बोलवितो । जाणोनि शब्द ॥६॥ 
सावधान आणि चंचळ| चहूंकडे 'चळवळ। 
एकल्गचि चालवी सकळ । इंद्रियेंद्रारा ॥७॥ 


पाये चालवी हात हालवी । भूकुटी पालबी डोळा घालवी । 


संकेतखुणा  बोलबी। तोचि आत्मा ॥८॥ 
धिटाई लाजवी खाजवी । खोंकवी बोकवी थुंकवी!। 
अन्न जेऊन उदक सेवबी । तोचि आत्मा ॥९॥ 
मळपूत्रत्याग करी । शरीरमात्र सावरी । 
प्रवृत्ति निवृत्ति विवरी । तोचि आत्मा ॥१०॥ 
ऐके देखे हुंगे चाखे । नाना प्रकारें वोळखे। 
संतोष पावे आणी धाके । तोचि आत्मा ॥११॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--15 8 








माणसाने आत्मानात्मविवेक करावा. त्याचे 
वारंवार विवरण, चिंतन, मनन, निदिध्यासन करावे 
आणि तो आपल्या अंत:करणामध्ये दृढपणे धारण 
करावा. (१) 
आत्मा कोण, अनात्मा कोण याचे विवरण करावे. 
ते कसे करावे, यासंबंधीचे निरूपण श्रोत्यांनी 
सावध होऊन ऐकावे. (२) 
चार खाणी, चार वाणी यांसह चौऱ्यांशी लक्ष जीव 
योनीतील असंख्य जीव या पृथ्वीतलावर वावरत 
आहेत, असे पुराणात वर्णिले आहे. (३) 
याप्रमाणे या सृष्टीमध्ये नाना प्रकारची अपार शरीरे 
आहेत. त्यांमध्ये आत्मा कोण हा निर्धार केल पाहिजे. (४) 
जो डोळ्यांमध्ये राहून पाहातो, कानांच्या द्वारे 
ऐकतो, जिभेच्या हारे स्वाद घेतो, हे आपल्याला 
प्रत्यक्ष अनुभवास येते. (५) 
नाकाने जो वास घेतो, सर्वांगाने जो स्पर्श करतो, 
शब्द जाणून जो वाचेच्या द्वारे बोलवितो. (६) 
असा सावधान असूनही जो चंचल असतो आणि 
चहूकडे जो एकला एक इंद्रियद्वार सर्व चलनवलन 
करवितो, (७) 
पायांनी चालवतो, हात हालवतो, भुवया ताणतो, 
डोळे मिचकावतो, संकेताने खुणा करतो तोच आत्मा 
होय. (८) 
जो धीट होतो, लाजतो, खाजवतो, खोकतो, 
ओकतो, थुंकवतो, अन्न जेवून जो पाणी पितो, 
तो आत्माच जाणावा. (९) 
जो मळमूत्र त्याग करतो, शरीरमात्राचे रक्षण 
करतो, प्रवृत्ती-निवृत्ती म्हणजे काय याचे विवरण 
करतो, तो आत्माच होय. (१०) 
जो ऐकतो, पाहतो, हुंगतो, चाखतो, नाना प्रकारे 
पदार्थ ओळखतो, कधी संतोष पावतो, तर कधी भितो, 
तो आत्माच जाणावा. (११) 


दासबोध 


दशक १३ : समास १ 


४५१ 





आनंद विनोद उदेग चिंता । काया छ्याया माया ममता । 
जीवित्बें पावे नाना वेथा । तोचि आत्मा ॥ १२॥ 


पदार्थाची आस्था धरी । जनीं बाईट बरें करी। 


आपल्यांराखे पराव्यां मारी । तोचि आत्मा ॥ १३॥ 
युद्धे होतां दोहिंकडे। नाना शरीरीं वावडे। 
परस्परे पाडी पडे । तोचि आत्मा ॥ १४॥ 


तो येतो जातो देहीं वर्ततो । हासतो रडतो प्रस्तावतो । 
समर्थ करंटा होतो । व्यापासारिखा ॥ १५॥ 


होतो ल॑ंडी होतो बळकट । होतो विद्यावंत होतो धट। 
न्यायेवंत होतो उत्धट । तोचि आत्मा ॥१६॥ 


धीर उदार आणि कृपण । वेडा आणि विचक्षण 


उछक आणि सहिष्ण । तोचि आत्मा ॥ १७॥ 
विद्या कुविद्या दोहिंकडे । आनंदरूप  बावडे । 
जेथें तेथें सर्वांकडे । तोचि आत्मा ॥१८॥ 


निजे उठे बैसे चाले । धांबे धाबडी डोले तोले। 
मोडरे धा्येरे केले । तोचि आत्मा ॥१९॥ 


पोथी वाची अर्थ सांगे । ताळ धरी गाऊं लगे 
वादविवाद वाउगे । तोचि आत्मा ॥२०॥ 


आत्मा नस्तां देहांतरीं । मग तें प्रेत सचराचरीं । 
देहसंगे आत्मा करी ।सर्व कांही. ॥२९॥ 


बेकेंबिण येक काये | कामा नये बायां जाये। 
हाणोनि हा उपाये । देहयोगें ॥२२॥ 


डेह अनित्य आत्मा नित्य । हाचि विवेक नित्यानित्य। 
अवघें सूक्ष्माचें कृत्य । जाणती ज्ञानी ॥२३॥ 


" उासबोध ( पराठी )..... 15 (* 








आनंद, विनोद, उद्वेग, चिंता, कायाछाया म्हणजेच 
बुद्धयवच्छिन्न प्रतिबिंब म्हणजेच जीवपणा, तसेच माया- 
ममता अशा नाना व्यथा जो जीवित्वामुळे म्हणजे लघुत्व, 
कर्तेपणा, मीपणा यांच्यामुळे भोगतो, तोही आत्माच 
जाणावा. (१२) 
पदार्थाविषयी आसक्ती धरतो, जगात बरे अथवा 
बाईट करतो, आपले असतील त्यांचा सांभाळ करतो, परके 
असतील त्यांना मारतो, तो आत्माच जाणावा. (१३) 
ज्या वेळी एखादे युद्ध सुरू होते, तेव्हा दोन्ही बाजूकडे 
अनेक शरीरांत आत्माच वावरतो. तोच परस्परांना पाडतो 
आणि स्वत: पडतोही. (१४) 
तो आत्मा देहात येतो, देहातून जातो, देहात राहून 

तोच सर्व क्रिया करतो. तोच हसतो, रडतो, पस्तावतो. 
ज्याप्रमाणे व्याप असेल, त्याप्रमाणे समर्थ अथवा भाग्यहीनही 
तोच बनतो. (१५) 
तोच भ्याड होतो, बळकट होतो, विद्यावंत होतो 
अथवा दांडगट होतो. कधी न्यायवंत तर कधी उद्धट 
होतो, तो आत्माच जाणावा. (१६) 
धीर उदार अथवा कंजूष, वेडा अथवा 
उच्छंखळ आणि सहनशीलही आत्माच 
(१७) 

विद्या अथवा कुविद्या दोन्हीकडे आनंदरूपाने 
तोच वावरतो. जेथे तेथे सर्वत्र तो आत्माच सर्व काही 
होतो. (१८) 
जो निजतो, उठतो, बसतो किंवा चालतो, धावतो, 
लगबग करतो, डोलतो, तोलतो, सोयरे वा धायरे करतो, 
तोही आत्माच होय. (१९) 
जो पोथी वाचतो, अर्थ सांगतो, ताल धरतो, गाऊ 
लागतो, उगीचच वादविवाद करतो, तो आत्मा असे 
जाणावे. (२०) 
जर देहात आत्मा नसेल, तर तो देह चराचरात प्रेत 
बनते. देहाच्या संगतीनेच आत्मा सर्व काही करीत 
असतो. (२९) 
'एका-शिवाय दुसऱ्याचा काहीही उपयोग नाही. 
वाया जातो. म्हणून देहामुळेच आत्मा उपयुक्त ठरतो. 
देह अनित्य आहे, तर आत्मा हा नित्य आहे, 
असा विवेक करणे यालाच नित्यानित्यविवेक 
म्हणतात. हा विवेक करण्याचे काम फार सूक्ष्म 
आहे. (२२-२३) 


चतुर, 
होतो. 





४५२ दशक १३ : समास २ दासबोध 
पिंडी देहधर्ता जीव । ब्रह्मांडी देहधर्ता शिव। पिंडाच्या ठिकाणी देह धारण करणारास जीव 
ईश्वसतनुचतुष्टये सर्व । ईश्वर धर्ता ॥ २४॥ । म्हणतात तर, ब्रह्मांडात देह धारण करणारा शिव होय. 

ब्रह्मांडातील विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत आणि मूलप्रकृती 
त्रिगुणापर्ता जो ईश्वर । अर्धनारीनटेश्वर । हे सर्व चार देह ईथर धारण करतो. (२४) 
सकळ सृष्टीचा विचार । तेथून जाला ॥ २५॥ त्रिगुणातीत जो ईश्वर म्हणजेच मूळमाया होय. 


बरवें विचारून पाहीं । स्त्री पुरुष तेथें नाहीं। 
चंचळरूप येतें कांहीं । प्रत्ययासी ॥२६॥ 


मुळीहून सेवटवरी । ब्रह्मादि पिप्लीका देहधारी । 
नित्यानित्यविवेक चतुरीं । जाणिजे ऐसा ॥ २७॥ 


जड तितुकें अनित्य । आणि सूक्ष्म तितुकें नित्य । 
याहिमध्यें नित्यानित्य । पुढें निरोपिळें ॥२८॥ 


स्थूळ सूक्ष्म वोलंडिलें । कारण माहाकारण सांडिलें। 
विराट हिरण्यगर्भ खंडिलें । विवेकानें ॥२९॥ 


अव्याकृत मूळप्रकृती । तेथें जाऊन बैसली वृत्ती । 
ते वृत्ति व्हावया निवृत्ति । निरूपण ऐका ॥३०॥ 


आत्मानात्माविवेक बोलिला । चंचळात्मा प्रत्यया आला। 





यालाच अर्धनारीनटेश्वर म्हणतात. त्याच्यापासूनच सर्व 
सृष्टीचा विस्तार झाला आहे. (२५) 

नीट विचार करून पाहिले असता तेथे स्त्री-पुरुष 
असे काहीही नाही. फक्त चंचलत्ब म्हणजे वायूच्या 
रूपाचा अनुभव तेवढा येतो. (२६) 

मुळापासून शेवटपर्यंत ब्रह्मादिकांपासून मुंगीपर्यंत 
सर्व देहधारी आहेत. असा हा नित्यानित्यविवेक चतुर 
पुरुषांनी जाणून घ्यावा. (२७) 

जड तितके अनित्य आणि सूक्ष्म तितके नित्य, 
याहीपेक्षा अधिक सखोल विचार पुढे केला जाईल. (२८) 

स्थूल, सूक्ष्म ओलांडून जावे, कारण महाकारण 
देहाचा त्याग केला आणि विवेकाने विराट आणि 
हिरण्यगर्भाचे खंडण केले कौ, अव्याकृत जी मूळ प्रकृती 
तेथे वृत्ती स्थिर होते. ती वृत्ती जाऊन वृत्तिरहित स्थिती 
होण्यासाठी पुढील निरूपण ऐकावे. (२९-३०) 

या समासात आत्मानात्मविचार सांगितला. आणि 
चंचलात्मा अनुभवास आला आहे. पुढील समासात 


पुढिळे समासीं निरोपिला । सारासार विचार ॥ ३१॥ | सारासारविचार स्पष्ट करून सांगितला आहे. (३१) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मानात्मविवेकनाम' समास पहिला समाप्त. 
३०) 
दशक १३ : समास २ 
सारासारनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
ऐका सारासार विचार । उभारले जगडंबर। आता सारासारविचार म्हणजे काय ते ऐका. हा 


त्यांत कोण सार कोण असार । विवेकें बोळखा ॥ १॥ 


दिसेल तें नासेल । आणि येईल तें जाईल । 
जें असतचि असेल | तेचे सारी ॥२१॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--15 0 





विश्वाचा जो अफाट पसारा आहे, त्यात सार कोणते 
आणि असार कोणते हे विवेकाने ओळखावे. (९१) 

जे दिसते ते नाश पावते. जे येते ते जाते. जे नेहमी 
जसेच्या तसे राहाते तेच सार होय. (२) 


दासबोध 


दशक १३ : 


समास २ ४५३ 





मागां आत्मनात्माविवेक बोलिला । अनात्मा वोळखोन सांडिला | 
आत्मा जाणतां लागल् । मुळींचा मूळतंतु ॥ ३॥ 


मुळीं जे राहिली वृत्ति । जाली पाहिजे निवृत्ति । 
सारासार विचार श्रोतीं । बर॒ पाहावा ॥४॥ 


नित्यानित्य विवेक केला । आत्मा नित्यसा निवडिला। 
निवृत्तिरूपें हेत उरला । निराकारीं ॥५॥ 


हेत म्हणिजे तो चंचळ । निर्गुण म्हणिजे निश्चळ। 
सारासारविचारे चंचळ । होऊन जातें. ॥६॥ 


चळे म्हणोनि ते चंचळ । न चळे म्हणोनि निश्वळ । 
निश्नळी उडे चंचळ । निश्चयेसीं ॥७॥ 


ज्ञान आणि उपासना। दोनी येकचि पाहाना। 


उपासनेकरितां जना । जगोद्धार ॥८॥ 
दृष्टा साक्षी जाणता । ज्ञान  चैेतन्यसत्ता। 
ज्ञान देवचि तत्वतां । बरें पाहा ॥९॥ 





त्या ज्ञानाचें विज्ञान होतें । शोधून पाहा बहुत मतें । 
चंचळ अवघें नासतें । येणें प्रकारे ॥ १०॥ 


नासिवंत नासेल किं नासेना । ऐसा अनुमानचि आहे मना। 
तरी तो पुरुष सहसा ज्ञाना । अधिकारी नव्हे ॥११॥ 


नित्य निश्चये केला । संदेह उस्तचि गेला। 
तगर तो जाणावा वाहावल्य । माहा मृगजळीं ॥ १२॥ 


भ्रयेचि नाहीं जो अक्षई । व्यापकपणे सर्वा ठाई'। 
तेथें हेत संदेह नाहीं । निर्विकारीं ॥१३॥ 





हे उदंड घनदाट । आद्य मध्य सेबट| 
ऊचळ अढळ अतुट जैसें तैसे ॥ १४॥ 
रद्यतां जैसें गगन । गगनाहून तें सघन। 
ज्न्यच ॥१५॥ 


नाहीं निरंजन । सदोदित 


(की 
क 
क. आ. 
1 4८ 


मागे आत्मानात्मविवेकासंबंधी बोलणे झाले आहे. 
अनात्मा कोण हे ओळखून त्याचा त्याग केला. आत्मा 
कोण हे विवरण करीत असता मूळमायेच्या आरंभापर्यंत 
धागा हाती आला. (३) 
मूळ मायेच्या ठिकाणी जी वृत्ती शिल्लक असते, 
तीही जाऊन वृत्तिरहित झाले पाहिजे. यासाठी श्रोत्यांनी 
सारासारविवेक चांगल्या प्रकारे करावा. (४) 
नित्यानित्यविवेक केल्यावर आत्मा नित्य आहे, 
अशी निवड केली. पण चंचल आत्म्याला पाहिल्यावर 
निराकाराबद्दलची आशा अजून शिल्लक राहिली. (५) 
आशा ही चंचळ असते. निर्गुण परब्रह्म हे 
निश्चळ असते. सारासारविचाराने ते चंचल होते आणि 
नष्ट होते. (६) 
चळते म्हणूनच त्यास चंचळ म्हणतात आणि चळत 
नाही म्हणून आत्म्यास निश्चळ म्हणतात. निश्वळाच्या ठिकाणी 
चंचळ नष्ट होते, हे निश्चयपूर्वक जाणून घ्यावे. (७) 
ज्ञान आणि उपासना दोन्ही एकच आहेत. पण 
उपासनेच्या योगानेच जगाचा उद्धार होतो. (८) 
द्रष्टा, साक्षी, जाणता, ज्ञानघन, चैतन्यसत्ता, ज्ञान, 
देव ही सर्व एकाच अंतरत्म्याची नावे आहेत, हे 
समजून घ्यावे. (९) 
त्या झानाचेच पुढे विज्ञान होते. निरनिराळ्या मतांचा 
शोध घेतला, तर जे चंचळ असते ते नष्ट होते, असेच 
सर्वांचे मत असल्याचे दिसून येते. (१०) 
ज्या पुरुषाच्या मनात जे नाशिवंत आहे, ते नाश 
पावेल की नाही, अशा प्रकारचा संशय असतो, तो पुरुष 
सहसा ज्ञानाधिकारी नसतो. (११) 
नित्य निश्चय तर करीत असतो, पण एकीकडे 
मनातील संदेहही नष्ट होत नाही, असे ज्याच्या बाबतीत 
घडते, तो मायेच्या महामृगजळात वाहात गेला म्हणून 
समजावे. (१२) 
ज्याला क्षयच नाही असे अक्षय परब्रह्म सर्वांच्या 
ठायी व्यापकपणे ओतप्रोत भरून राहिलेले असते. त्या 
निर्विकार परब्रह्माच्या ठिकाणी हेतू अथवा संदेह हे 
विकार असूच शकत नाहीत. (१३) 
जे उदंड घनदाट असून आदि, मध्ये आणि शेवटी 
अचळ, अढळ, अतूट जसेच्या तसेच असते. (१४) 
जे गगनासारखे वाटते, पण गगनाहूनही ओतप्रोत 
घनदाट आणि सूक्ष्म असते, जेथे काही जन्मलेच नाही 
असे सदोदित निरंजन असते. (१५) 





४५४ दशक १३ : समास २ दासबोध 
चर्मचश्चु ज्ञानचक्षु । हा तों अवघाच पूर्वपक्षु| । निरर्थक असते, असे निर्गुण परब्रह्मको जे सहजच अलक 
निर्गुण ठाईंचा अलल्वु । लक्षवेना ॥ १६॥ | ज्याच्यासंबंधी चर्मचक्षू, ज्ञानचक्षू इत्यादी बालणेहं 

असल्याने दुजेपणाने जाणता येत नाही. (१६: 
संगत्यागेंबिण कांहीं । परब्रह्म होणार नाहीं | संगत्यागाशिवाय परब्रह्माशी ऐक्य होऊ शकत 
संगत्याग करून पाहीं । मोन्यगर्भा ॥ १७॥ | नाही. म्हणून मीपणाचा त्याग जेव्हा होतो, जेथे स्फुरणादो 


निर्शतां अबघेंचि निर्शलें । चंचळ तितुकें निघोन गेलें। 
निश्चळ परब्रह्म उरलें । तेंचि सार ॥९८॥ 


आठवा देहे मूळमाया । निर्शोन गेल्या अष्टकाया | 
साधु सांगती उपाया । कृपाळुपणें ॥१९॥ 


सोहं हंसा तत्वमसी । तें ब्रह्म तूं आहेसी। 
बिचार पाहातां स्थिति ऐसी । सहजचि होते. ॥२०॥ 


साधक असोन ब्रह्म उरलें । तेथें वृत्तिसुन्य जालें। 
सारासार विचारिलें । येणें प्रकारे ॥२१॥ 


निवेना । उजळेना ना काळबंडेना | 
निवळेना । परब्रह्म तें ॥२२॥ 


तें तापेना ना 


डहुळेना ना 


दिसेना ना भासेना।उपजेना ना 
तें येना ना जाईना । परब्रह्म तें 


नासेना । 
॥२३॥ 


तें भिजेना ना वबाळेना । तें बिझेना ना जळेना। 
जयास कोणीच नेईना। परब्रह्म तें... ॥२४॥ 


जें सन्मुख चि चहुंकडे । जेथें दृश्य भास उडे। 
धन्य साधु तो पवाडे । निर्विकारीं ॥ २५॥ 


निर्विकल्पीं कल्पनातीत । तोचि बोळखावा संत। 
येरे अबघेचि असंत । भ्रमरूप ॥२६॥ 


खोटें सांडून खरें घ्यावे । तरीच परीक्षवंत म्हणावें । 
असार सांडून सार घ्यावें । परब्रह्म तें ॥ २७॥ 


जाणतांजाणतां जाणीब जाते । आपलम वृत्ति तद्रूप होते। 
आत्मनिवेदन भक्ति ते। ऐसी आहे. ॥२८॥ 


वाच्यांशें भक्ति मुक्ति बोलवी । लह्ष्यांशें तद्रूपता विवरावी 
विवरतां हेतु नुरवी । ते तद्रूपता  ॥ २९॥ 





सर्व वाणी नष्ट होतात. (१७) 
तत्त्वांचे निरसन करता करता सर्वाचेच निरसन 
होते. चंचळ जितके असते, ते सर्व लय पावते आणि 
निश्चळ परब्रह्म तेवढे उरते. तेच सार हो. (१८) 
पिंड-ब्रह्मांडाच्या मिळून आठ देहांचे विवेकाने निरसन 
होऊन आठवा देह जी मूळ माया तीही लय पावावी, म्हणून 
साधू लोक कृपाळूपणे उपाय सांगतात. (१९) 
*सोहं, ' हंसा', ' तत्त्वमसि' ही महावाक्ये निर्देश करतात 
की ते ब्रह्मच तू आहेस. या महावाक्‍्यांचा उपदेश संत 
करतात आणि त्यांच्या अर्थाचे निरंतर अनुसंधान केल्याने 
सहजच त्या परब्रह्माशी ऐक्य होते. (२०) 
साधक वेगळा राहून जर ब्रह्म पाहू गेला, तर वृत्तीच्या 
अंती त्याला शून्यत्वाचीच प्राप्ती होईल. असा धोका असल्याने 
सारासारविचार अत्यंत दक्षतेने केला पाहिजे. (२१) 
जे तापत नाही, निवत नाही, उजळत नाही, काळवंडत 
नाही, डहुळत नाही, निवळत नाही, ते परब्रह्म होय.(२२) 
जे दिसत नाही, भासत नाही, जे उपजत नाही, 
नाश पावत नाही, जे येत नाही, जात नाही, ते परब्रह्म 
असे जाणावे. (२३) 
जे भिजत नाही, वाळत नाही, जे विझत नाही, 
जळत नाही, ज्याला कोणी नेऊ शकत नाही, ते 
परब्रह्म होय. (२४) 
ते परबह्य चहूकडे सन्मुखच असते. जेथे दृश्य सृष्टीचा 
भास नाहींसा होतो, अशा निर्विकार परब्रह्माच्या ठिकाणी 
जो साधू प्रतिष्ठित होतो, तो धन्य होय. (२५) 
निर्विकल्पत्वाच्या जाणिवेशिवाय जो निर्विकल्पी 
मुरून जाईल, ऐक्य पावेल, त्यालाच संत म्हणून 
ओळखावा. जे असे ऐक्य पावत नाहीत, ते सर्व भ्रमरूप 
असंत आहेत, असे जाणावे. (२६) 
खोटे सोडून खरे जो घेतो त्यालाच पारखी म्हणतात. 
म्हणून असार सोडून सार असे जे परब्रह्म ते घ्यावे. (२७) 
त्या परब्रह्मस जाणता जाणता जाणीव जाऊन 
आपली वृत्ती तद्रूप होते. यालाच आत्मनिवेदन भक्ती 
असे म्हणतात, हे जाणून घ्यावे. (२८) 
शब्दांच्या योगे भक्ती-मुक्तीचे वर्णन करावे. अर्थांतर 
पाहून तद्रूपता कशी साधता येईल ते विवरावे आणि 
विवरता विवरता जाणीवही उरू नये. यालाच तद्रूपता 
असे म्हणतात. (२९) 





दासबोध 


दशक १३ : समास ३ 


४५५ 





सद्रूप चिद्रूप आणि तद्रूप । सस्वरूप म्हणिजे आपलें रूप। 


जाणीव विवरता विवरताना मीपणाचाही सहज लय 


आपलेंरूप म्हणिजे अरूप। तत्वनिर्शनाउपरी ॥ ३०॥ । होतो. सद्रूप, चिद्र्प आणि तद्रूप तसेच स्वस्वरूप हेच 


आपले खरे रूप होय. तत्त्वनिरसन केल्यावर अरूप हेच 
आपले रूप होय, असा साक्षात अनुभव येतो. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सारासारनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक १३ 


1] 


: समास ३ 


'उभारणीनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म घन आणि पोकळ । आकाशाहून विशाळ। 
निर्मळ आणी निश्चळ । निर्विकारी ॥१॥ 
ऐसेंचि असतां कित्येक काळ । तेथें आरंभला भूगोळ। 
तया भूगोळाचें मूळ । सावध ऐका  ॥२॥ 


परब्रह्म असतां निश्वळ । तेथें संकल्प उठिला चंचळ। 
तयास बोलिजे केवळ । आदिनारायेण  ॥३॥ 


मूळमाया जगदेश्वर । त्यासीच म्हणिजे शड्गुणे श्वर! 
अष्टधा प्रकृतीचा विचार । तेथें पाहा ॥४॥ 
ऐलिकडे गुणक्षोभिणी । तेथें जन्म घेतल्म त्रिगुणीं। 
मूळ बोंकाराची मांडणी । तेथून जाणावी ॥५॥ 


अकार उकार मकार तिनी मिळोन बोंकार। 
पुढें पंचभूतांचा विस्तार । विस्तारला ॥६॥ 


आकाश म्हणिजेतें अंतगत्म्यासी । तयापासून जन्म बायोसी । 
बायोपासून  तेजासी । जन्म जाला ॥ ७॥ 


वायोचा कातरा घसबवटे । तेणें उष्णे बन्हि पेटे। 
मूर्यबिंब तें प्रगटे । तये ठाई ॥८॥ 


वारा वाजतो  सीतळ | तेथें निर्माण जालें जळ। 
नें जळ आळोन भूगोळ। निर्माण जाला ॥९॥ 


त्या भूगोळाचे पोटीं । अनंत बीजांचिया कोटी । 
पृथ्वी पाण्या होता भेटी । अंकुर निघती ॥ १०॥ 


पृथ्वी वल्ली नाना रंग । पत्रें पुष्यांचे तरंग। 
नाना स्वाद ते मग। फळें जालीं ॥११॥ 
उत्र पुष्पें फळें मुळें । नाना वर्ण नाना स्साळें। 
जाना धान्यें अन्ने केवळें । तेथून जालीं ॥ १२॥ 





ब्रह्म हे घन, पोकळ भासणारे, आकाशाहून विशाल, 
निर्मळ, निश्चळ आणि निर्विकारी आहे. (१) 
असे ते असता दीर्घकाळ लोटला आणि मग या 
भूगोलाच्या निर्मितीचा आरंभ झाला. त्या भूगोलाचे मूळ 
काय आहे ते सावधपणे ऐका. (२) 
असे ते परब्रह्म निश्चळ असताना तेथे ' बहु स्याम्‌' 
हा चंचळ संकल्प उठला, त्यालाच केवळ आदि नारायण 
म्हणतात. (३) 
यालाच मूळमाया, जगदीश्वर षड्गुणेश्वर म्हणतात. 
तेथे अष्टधा प्रकृती कशी उत्पन्न झाली, तो विचार 
आता पहा.. (४) 
या मूळ मायेतूनच गुणक्षोभिणी माया उत्पन्न झाली. 
तिच्यापासूनच त्रिगुणांनी जन्म घेतला. मूळ ओंकार 
तेथूनच उत्पन्न झाला. ष्‌ 
अकार, उकार, मकार तिन्ही मिळून ओंकार झाला. 
यानंतर पंचभूतांचा प्रचंड विस्तार झाला. (६) 
अंतरत्म्यालाच आकाश म्हणतात. त्यापासून वायूचा 
जन्म झाला. वायूपासून तेज उत्पन्न झाले. (७) 
वायूमध्ये घर्षण होऊन उष्ण अग्नी प्रगट झाला. 
त्यातून सूर्यबिंब प्रगट झाले. (८) 
नंतर थंड वारा वाहू लागला. तेथे जळ निर्माण झाले. 
ते जळ आळून भूगोल म्हणजे पृथ्वी निर्माण झाली. (९) 
त्या भूगोलाच्या पोटात नाना प्रकारची अनंत बीजे 
निर्माण झाली. आणि पृथ्वी ब पाणी यांच्या मदतीने त्या 
बीजांतून अंकुर निघाले. (१०) 
पृथ्वीवर नाना रंगांच्या नाना वेली, पाने, फुले यांची 
निर्मिती झाली. मग अनेक प्रकारची चव असलेली 
अनेक फळे उत्पन्न झाली. (११) 
पाने, फुले, फळे, मुळे, नाना वर्णाची, नाना 
प्रकारच्या रसांनी युक्त अशी नाना अन्नधान्ये वगैरे सर्व 
पृथ्वी व जलाच्या संयोगानेच निर्माण झाली. (१२) 


४५६ 


दशक १३ : समास ३ 


दासबोध 





अन्नापासून जाळे रेत । रेतापासून प्राणी निपजत। 
ऐसी हे रोकडी प्रचित । उत्पत्तीची ॥१३॥ 


अंडज जारज श्वेतज उद्गोज । पृथ्वी पाणी सकळांचे बीज । 
ऐसें हें नवल चोज । सृष्टिचनेचें ॥ १४॥ 


च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चौऱ्यासि लक्ष जीवयोनी। 
निर्माण जाले लोक तिनी । पिंडब्रह्मांड ॥९५॥ 


मुळीं अष्टधा प्रकृती । अवघे पाण्यापासून जन्मती । 
पाणी नसतां मरती । सकळ प्राणी ॥ १६॥ 


नव्हे अनुमानाचें बोलणें । याचा बरा प्रत्यये घेणें । 
बेदशास्त्रे पुराणें । प्रत्ययें घ्यावी ॥ १७॥ 


जें आपल्या प्रत्यया येना । तें आनुमानिक घ्यावेना । 
प्रत्ययाबिण सकळ जना । वेबसाये नाहीं ॥ १८॥ 


बेवसाये प्रवृत्ती निवृत्ती । दोहिंकडे पाहिजे प्रचिती । 
प्रचितीविण अनुमानें असती । ते विवेकहीन  ॥ १९॥ 


ऐसा सृष्टिरचनेचा विचार । संकळित बोलिल्म प्रकार! 
आतां विस्ताराचा संव्हार। तोहि ऐका ॥२०॥ 


सेवटवगे । अवघा आत्मारामचि करी। 
विवरी । येथायोग्य ॥२१॥ 


मुळापासून 
करी आणि 


पुढे संव्हार निरोपिल्मा । श्रोतीं पाहिजे ऐकिला। 
इतुकयाउपरी जाला । समास पूर्ण ॥ २२॥ 





अन्नापासून वीर्य झाले आणि त्यापासून प्राणी 
उत्पन्न झाले. याप्रकारे या उपत्तीची रोकडी प्रचीती 
सर्वांना येते. (१३) 
अंडज, जारज, स्वेदज आणि उद्‌भिज या सर्वांची 
उत्पत्ती पृथ्वी आणि जल तत्त्वामुळे झाली. हे या 
सृष्टिचचनेचे मोठे नवल आहे. (१४) 
चार खाणी, चार वाणी, चौऱयांशी लक्ष जीवयोनी, 
तसेच पिंड व ब्रह्मांड, तसेच तिन्ही लोक यांची याप्रमाणे 
उत्पत्ती झाली. (१५) 
मूळची ही अष्टधा प्रकृती. सर्व प्राणी पाण्यापासून 
जन्मतात. पाणी नसेल तर कोणीही जिवंत राहू 
शकणार नाही. (१६) 
हे बोलणे अनुमानाचे नाही. याचा प्रत्यक्ष अनुभव 
घेऊन पहावा. वेद-शास्त्र-पुराणे ही अनुभवाने जाणून 
घ्यावीत. | (१७) 
जे आपल्या अनुभवाला येत नसेल, अशा काल्पनिक 
गोष्टींचा कधी स्वीकार करू नये. अनुभवाशिवाय 
सर्व लोकांना प्रपंचात अथवा परमार्थातही दुसर आधार 
नाही. (१८) 
व्यवसाय प्रपंचाचा असो वा परमार्थाचा असो, 
दोन्हीकडे प्रचीती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. 
प्रचीतीखेोरीज जे लोक केवळ अनुमानावर विसंबून 
राहतात, ते विवेकहीन असतात. (१९) 
असा हा सृष्टिरचनेसंबंधीचा विचार येथे संकलित 
करून सांगितला आहे. आता या विस्ताराचा संहार कसा 
होतो, तेही ऐका. (२०) 
मुळापासून शेवटपर्यंत सर्व काही आत्मारामच 
करत असतो. तोच करतो आणि तोच यथायोग्य 
विवरणही करतो. (२१) 
पुढील समासात संहाराचे वर्णन केले आहे. ते 
श्रोत्यांनी ऐकले पाहिजे. इतक्यावर हा समास येथे पूर्ण 
झाला आहे. (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'उभारणीनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


3५) 


दासबोध 


दशक १३: समास ४ 


४५७ 





दर्शक १३ 


: समास ४ 


प्रलय 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीस होईल अंत । भूतांस मांडेल कल्पांत । 
ऐसा समाचार साध्यंत । शास्त्री निरोपिला ॥१॥ 


शत वरुषें अनावृष्टि। तेणें जळेल हे सृष्टि। 
पर्वत माती ऐसी पृष्ठी। भूमीची तरके ॥२॥ 


बारा कळी सूर्यमंडळा । किर्णापासून निघती ज्वाळा । 


शत वरुषें भूगोळा । दहन होये ॥३॥ 
सिंधुरवर्ण वसुंधरा । ज्वाळा लागती फणिवरा। 
तो आहाळोन सरारां) विषे वमी ॥४॥ 


त्या विषाच्या ज्वाळा निघती । तेणें पाताळें जळती। 


माहापावकें भस्म होती । पाताळ लोक ॥५॥ 
तेथें महाभूते खवळती । प्रळयेवात सुटती । 
प्रळयेपावक वाढती । चहुंकडे ॥६॥ 
तेथें अक्रा रुद्र खवळले । बारा सूर्य कडकडिले। 
'पावकमात्र  येकवटले । प्रळयेकाळीं ॥७॥ 
वायो बिजांचे तडाखे । तेणें पृथ्वी अबघी तरखे। 


कठिणत्व अवघेंचि फांके । चहुंकडे ॥८॥ 
तेथें मेरेची कोण गणना । कोण सांभाळिल कोणा । 
चंद्र सूर्य तारांगणा। मूस जाली ॥९॥ 
पृथ्वीने विरी सांडिली । अवघी धगधगायेमान जाली । 
ब्रह्मांडभटीं जळोन गेली। येकसरां ॥१०॥ 


जळोनि विरी सांडिली । विशेष माहावृष्टी जाली । 
तेणें पृथ्वी विराली । जळामधें ॥११॥ 


भाजल्म चुना जळीं बिरे। तैसा पृथ्वीस धीर न धरे। 
विरी सांडूनिया त्वरें। जळीं मिळाली ॥ १२॥ 


शेष कूर्म वाऱहाव गेल्म । पृथ्वीचा आधार तुटला । 
सत्त्व सांडून जळाल्म । मिळोन गेली ॥ १३॥ 


नेथें प्रळयेमेध उचलले । कठिण घोषें गर्जिनले। 
अखंड विजा कडकडिले । ध्वनि घोष ॥ १४॥ 








पृथ्वीचा अंत होईल, सर्व भूते कल्यांताच्या 
वेळी नाश पावतील, असे शास्त्रांत सविस्तर वर्णन 
केले आहे. (१) 
शंभर वर्षे अनावृष्टी होईल. पाऊसच न पडल्याने 
ही सर्व सृष्टी जळून जाईल. पर्वत मावतील अशा पृथ्वी 
तडकून मोठमोठ्या भेगा पडतील. (२) 
सूर्य बार कलांनी तापू लागेल. त्यामुळे त्याच्या किरणांतून 
ज्वाला निघून शंभर वर्षे भूगोल जळत राहील. (३) 
पृथ्वी जळत असता शेंदरी रंगाच्या ज्वाळा उत्पन्न 
होऊन त्या शेषापर्यंत पोहोचतील. तेव्हा पोळल्याने 
कळवळून तो भयंकर विष ओकू लागेल. (४) 
त्या विषापासून ज्वाळा निघून त्यामुळे पाताळ 
जळू लागेल. त्या महाअग्ने सर्व पाताळलोक जळून 
भस्म होतील. (५) 
त्यामुळे पंचमहाभूते खवळतील आणि प्रलयकालचा 
वारा वाहू लागून त्यामुळे चहूकडे प्रलयाग्री पसरेल. (६) 
त्या वेळी अकरा रुद्र खवळतील, बारा सूर्य 
कडाडतील, प्रलयकाळी सर्व अग्नी एकवटतील. (७) 
वारा आणि वीज यांच्या तडाख्याने अबघी पृथ्वी 
तडकेल. तिचे कठिणत्व चहूंकडे पसरेल. (८) 
तेथे मेरूची काय कथा? तेथे कोण कोणाला 
सांभाळू शकेल? चंद्र, सूर्य, तारांगण सर्व वितळून 
एकवटतील. (९) 
सारी पृथ्वी काठिण्य सोडून, धगधगायमान होऊन 
ब्रह्मांडभर झालेल्या वहीच्या भट्टीत एकाच वेळी 
जळून जाईल. (१०) 
जलानेही सत्त्व सोडले की, विशेष महावृष्टी 
होऊन त्या जलात पृथ्वी विरून जाईल. (११) 
भाजलेला चुना जसा त्वरित पाण्यात विरून जातो, 
तसा पृथ्वीलाही धीर धरवत नाही आणि सत्त्व सोडून 
ती त्वरेने जलात विरून जाते. (१२) 
शेष, कूर्म, वराह सर्व नष्ट झाल्याने पृथ्वीचा 
आधार नाहीसा होऊन ती सत्त्व सोडून पाण्यात मिसळून 
जाते. (१३) 
तेथे प्रलयमेध उत्पन्न होऊन मोठमोठ्याने गर्जना 
करू लागतात. त्यात अखंड विजा मोठमोठ्याने आवाज 
करीत कडाडू लागतात. (१४) 


४५८ 


दशक ९१३२ : समास ४ 


'दासबोध 





पर्वतप्राये पडती गारा। पर्वत उडती ऐसा वारा । 
निबिड तया अंधकारा । उपमाचि नाहीं. ॥१५॥ 


सिंधु नद्या एकवटल्या । नेणो नभींहून रिचवल्या। 
संधिच नाहीं धार मिळाल्या । अखंड पाणी ॥ १६॥ 


तेथें मछ कूर्म सर्प पडती । पर्वतासारिखे दिसती । 
गर्जना होतां मिसळती । जळात जळें ॥ १७॥ 


सप्त सिंधु आवणी गेले । आवर्णवेडे मोकळे जाले। 
जळरूप जालियां खवळले । प्रळयेपावक ॥ १८॥ 


ब्रह्मांडा ऐसा तप्तलोहो । शोषी जळाचा समूहो । 
तैसें जळास जालें पाहो । अपूर्व मोठें ॥१९॥ 


तेणें आटोन गेलें पाणी । असंभाव्य माजल्म वन्ही । 
तया बन्हीस केले झडपणी । प्रळयवातें ॥ २०॥ 


दीपास पालव घातल् । तैसा प्रळयेपावक विझाला। 
पुढें वायो प्रबळल । असंभाव्य ॥२१॥ 


उदंड पोकळी थोडा वारा । तेणें वितळेन गेला सारा । 


पंचभूतांचा पसारा । आटोपला ॥२२॥ 
महद्धूत मूळमाया । विस्मरणें वितुळे काया । 
पदार्थमात्र  राहावया । ठाव नाही... ॥२३॥ 


दृश्य हलकालेळें नेलें। जड चंचळ वितुळलें। 
याउपरी शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें... ॥ २४॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 








पर्वतासारख्य़ा मोठमोठ्या गार पडू लागतात, पर्वतही 
उडून जातील अशा वेगाने वारा वाहू लागतो आणि 
इतका घनदाट अंधकार पसरतो की, त्याला उपमाच 
देता येत नाही. (१५) 
मोठमोठ्या नद्या आणि समुद्र एक होतात. 
आकाशातून जलधारा अशा वाहू लागतात को, आकाशातूनच 
रिचवल्याप्रमाणे दोन धारांमध्ये जराही पोकळी राहात 
नाही. त्यामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी होते. (१६) 
तेथे पर्वतासारखे मत्स्य, कूर्म, सर्प वगैरे पाण्यात 
पडले आणि घनगर्जजा झाली की, सर्व पाणी एक 
होते. (१७) 
सप्तसमुद्र सर्व एक झाले, समुद्राने मर्यादा सोडली, 
जेव्हा सर्व जलरूप झाले, तेव्हा प्रलयाग्नी खवळले. (१८) 
ब्रह्मांडाएवढा तापलेल्या लोखंडाचा गोळा होऊन 
त्याने सर्व जलसमूह शोषून टकले. त्याप्रमाणे जलाच्या 
ठिकाणीही मोठे अपूर्व घडले. (१९) 
सर्व पाणी आटून गेले आणि प्रलयाग्नी असंभाव्य असा 
माजला. त्या अग्नीला नंतर प्रलयवाताने झडपले, (२०) 
दिव्याला पदराने वारा घातल्यावर तो विझावा, तसा 
ग्रलयवाताने प्रलयाग्नी विझून गेला आणि पुढे प्रलयवातच 
असंभाव्य असा खवळला. (२१) 
'पण आकाशाची पोकळी इतकी विशाल आणि 
त्या मानाने तो प्रलयवात अगदीच थोडा. त्यामुळे त्या 
पोकळीत तो सर्व वितळून गेला. याप्रमाणे पंचमहाभूतांचा 
सर्व पसारा नष्ट झाला. (२२) 
महद्धूत जी मूळ माया तीही 'बहु स्याम्‌' या 
स्मरणाचेही विस्मरण झाल्याने स्वप्नाप्रमाणेच नष्ट झाली. 
त्यामुळे पदार्थमात्रास ठावच राहिला नाही. (२३) 
सर्व दृश्य सृष्टी हलकल्लोळाने नाहीशी झाली. जड 
चंचळ मूळ माया वितळून गेली. याप्रमाणे नंतर केवळ 
शाश्वत परब्रह्म उरले. (२४) 


“प्रलयनाम' समास चौथा समाप्त. 


दासबोध 


दशक १३ 


दशक १३ : समास ५ 


४५९ 


: समास 


'कहाणीनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


कोणी येक दोघे जण । पृथ्वी फिरती उदासीन । 
काळक्रमणें लागून । कथा आरंभिली ॥१॥ 


श्रोता पुसे वक्‍्तयासी । काह्मणी सांगा जी बरवीसी । 
वक्ता म्हणे श्रोतयासी । सावध ऐके ॥१॥ 


येके स्त्रीपुरुषें होतीं । उभयेतांमधें बहु प्रीति । 
येकरूपेंचि वर्तती । भिन्न नाहीं ॥३॥ 


ऐसा कांही येक काळ लोटत । तयांस येक पुत्र जाला। 
कार्यकर्ता आणि भला । सर्वविषीं ॥४॥ 


पुढें त्यासहि जाल कुमर। तो पित्याहून आतुर। 
कांहीं तदर्ध चतुर । व्यापकपणें ॥५॥ 


तेणें व्याप उदंड केल्म । बहुत कन्यापुत्र व्याला। 
उदंड लोक संचिला। नाना प्रकारे ॥६॥ 


त्याचा पुत्र जेष्ट । तो अज्ञान आणि रागिट। 
अथवा चुकतां नीट । संव्हाा करी ॥७॥ 
पिता उगाच बैसला । लेकें बहुत व्याप केला। 


सर्वज्ञ जाणता भला । जेष्ट पुत्र ॥८॥ 


नातु त्याचें अर्ध जाणे । पणतु तो कांहींच नेणे । 
चुकतां संव्हारणें । माहा क्रोधी  ॥९॥ 


लेक सकळांचें पाळण करी । नातु मेळवी वरिचावरी। 
पणतु चुकल्यां संव्हारा करी । अकस्मात ॥१०॥ 


नेमस्तपणें बंश वाढला । विस्तार उदंडचि जाला । 
ऐसा बहुत काळ गेला । आनंदरूप ॥११॥ 


विस्तार वाढला गणवेना । बडिल्यंस कोणीच मानीना। 
परस्परे किंत मना । बहुत पडिला ॥१२॥ 


उदंड घरकळहो लागला । तेणें कित्येक संव्हार जाला । 
बिपट पडिलें थोरथोरांला । बेबंद जाळे ॥१३॥ 








कुणी दोघे मित्र पृथ्वीवर अनासक्तपणे हिंडत 
होते. वेळ चांगल्या प्रकारे जावा, म्हणून त्यांनी कथा 
सांगायला आरंभ केला. (१) 
हे ऐकून श्रोता वक्‍्त्यास म्हणाला की, एखादी 
छानशी गोष्ट सांगा ना ! तेव्हा वक्ता श्रोत्याला म्हणाला 
कौ, कहाणी सांगतो. तू सावधपणे ऐक. (२) 
एक स्त्री आणि एक पुरुष यांचे जोडपे होते. त्या 
उभयतांमध्ये अत्यंत प्रीती होती. त्यांच्यात जराही भिन्नत्व 
नव्हते. दोघे अगदी एकमताने एकरूप असल्यासारखी 
वागत असत. (३) 
असा काही काळ लोटला तेव्हा त्यांना (जाणीवरूप 
विष्णू) एक पुत्र झाला. तो सर्व बाबतीत चांगला असून, 
मोठा कार्यकर्ता होता. (४) 
पुढे त्या पुत्रालाही एक कुमार (ब्रह्मदेव) झाला. 
तो पित्यापेक्षाही उतावळ्या स्वभावाचा आणि व्यापकपणे 
पित्यापेक्षा अर्धचतुर होता. (५) 
त्याने व्याप खूप वाढवला आणि अनेक कन्या- 
पुत्रांना जन्म दिला. याप्रमाणे नाना प्रकारचे असंख्य 
लोक निर्माण झाले. (६) 
त्याचा सर्वांत ज्येष्ट पुत्र (शंकर) अत्यंत अज्ञानी 
आणि रागीट होता. कुणाचे जरा काही चुकले कौ, तो 
संहार करी. (७) 
पिता (मूळ पुरुष) स्वस्थ बसून राहिला होता. 
त्याच्या लेकाने (म्हणजे विष्णूने) खूप व्याप वाढवला. 
तो ज्येष्ट पुत्र चांगला जाणता आणि सर्वज्ञ होता. (८) 
नातू होता तो अर्धेच जाणत होता, तर पणतू 
काहीच जाणत नव्हता. तो महाक्रोधी होता आणि कुणी 
चुकले की त्याचा संहार करी. (९) 
लेक (विष्णू) सर्वांचे पालन-पोषण करीत असे. 
नातू वारंबार प्रजा वाढवी. तर पणतू कुणी चुकले असता 
अकस्मात संहार करी. (१०) 
याप्रमाणे नियमितपणे वंश वाढत गेला आणि 
प्रचंड विस्तार झाला. प्रथम बराच काळ मोठ्या 
आनंदात गेला. (११) 
विस्तार इतका वाढला की, मोजदाद करणे अशक्य 
झाले. पुढे वडिलांना कुणी मानेनासे झाले. सर्वांच्या मनात 
परस्परांबद्दल संशय वाढू लागला. (१२) 
उदंड गृहकलह सुरू होऊन त्यामुळे कित्येकांचा 
संहार झाला. थोरामोठ्यांतही वितुष्ट आले आणि 
बेबंदशाही माजली. (१३) 


४६० दशक १३ 


नेणपणें भरी भरले । मग ते अवघेच संव्हारले। 
जैसे यादव निमाले । उन्मत्तपणें ॥९४॥ 


बाप लेक नातु पणतु । सकळांचा जाल्म निपातु। 
कन्या पुत्र हेतु मातु । अणुमात्र नाही. ॥१५॥ 


ऐसी काहाणी जो विवरला । तो जन्मापासून सुटला। 
श्रोता वक्ता धन्य जाल । प्रचितीनें ॥१६॥ 


ऐसी काहाणी अपूर्व जे ते । उदंड वेळ होत जाते। 


इतुकें बोल़ोेनी गोसावी ते । निवांत जाळे ॥ १७॥ 
आमची काहाणी सरो । तुमचे अंतरी भरो। 
ऐसें बोलणें विवरो । कोणीतरी | ॥१८॥ 


चुकत वांकत आठवलें । इतुकें संकळित बोलिलें। 
न्यूनपूर्ण  क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं. ॥ १९॥ 


ऐसी काहाणी निरंतर । विवेकें ऐकती जे नर। 
दास म्हणे जग्गोधार। तेचि करिती ॥२०॥ 


त्या जगोद्धाराचें लक्षण । केलें पाहिजे विवरण। 
सार निवडावे, निरूपण । यास बोलिजे ॥२१॥ 


निरूपणीं प्रत्ययें विवरवें । नाना तत्वकोडें उकलावें। 
समजतां समजतां व्हावें । नि:संदेह ॥२२॥ 


विवरोन पाहातां अष्ट देह । पुढे सहजचि नि:संदेह। 
अखंड निरूपणें राहे । समाधान ॥२३॥ 


गल्बल्म जेथें । निवांत केंचें असेल तेथें । 
गुल्लिपरतें । कोणियेकें असावें ॥ २४॥ 


तत्वांचा 
याकारणें 


ऐसा सूक्ष्म संबाद । केलाचि करावा विशद 
पुढिळे समासी लघुबोध । सावध ऐका  ॥ २५॥ 


: समास ५ 





दासबोध 


अज्ञानाच्या भराने ते उन्मत्त झाले आणि मग 
सर्वांचाच, यादव जसे उन्मत्तपणे एकमेकांशी भांडून 
मेले, त्याप्रमाणे संहार झाला. (१४) 
बाप, लेक, नातू, पणतू सगळ्यांचा संहार झाला. 
आणि कन्या, पुत्र, पणतू, नातू यांपैकीही कोणी शिल्लक 
उरले नाही. (१५) 
अशा या कहाणीचे जो विवरण करील तो 
जन्ममरणचक्रातून सुटेल. याची प्रचीती घेतल्याने श्रोता 
आणि वक्ता दोघेही धन्य झाले. (१६) 
अशी ही अपूर्व कहाणी नित्य होत-जात असते. 
इतके बोलून श्रीगुरू निवांत झाले. (१७) 
आमची कहाणी सरो आणि तुमचे अंतरांत भरून 
राहो. असे बोलून वक्ता म्हणतो की, या कहाणीचे 
कुणीतरी मनन करवे. (१८) 
चुकत-माकत जेवढे आठवले तेवढे संकलित 
करून येथे सांगितले. त्यात अधिक उणे काही झाले 
असेल, तर श्रोत्यांनी क्षमा केली पाहिजे. (१९) 
अशी ही कहाणी जे नर निरंतर विचारपूर्वक ऐकतील 
रामदास म्हणतात की, ते जगदुद्धार करतील. (२०) 
तो जगदुद्धार कसा होईल, ते लक्षण ऐका. या 
कहाणीचे विवरण करून त्यातून सार निवडावे. यालाच 
निरूपण म्हणतात. (२१) 
निरूपण लक्षपूर्वक ऐकावे. त्याची आपल्या 
अनुभवाशी सांगड घालून ते नीट समजून घ्यावे. म्हणजे 
त्यातील अनेक तत्त्वांचा उलगडा होईल आणि समजता 
समजता स्वानुभव येऊन श्रोता नि:संदेह होईल. (२२) 
पिंडाचे चार आणि ब्रह्मांडाचे चार मिळून जे अष्ट 
देह आहेत, त्यांचे विवरण करून पाहिले पाहिजे. 
साहजिकच श्रोता नि:संदेह होतो. मात्र, अखंड निरूपण 
करीत राहिल्यानेच शाश्वत समाधान प्राप्त होते. (२३) 
जेथे तत्त्वांचा गलबला असेल, तेथे निवांतपणा 
कसा असेल? म्हणून या घोटळ्यापासून कोणी एकाने 
नेहमी अलिप्त असावे. (२४) 
असा हा सूक्ष्म संवाद पुन्हा पुन्हा स्पष्ट करून 
समजून घ्यावा. आता पुढील समासात लघुबोध सांगितला 
जाईल. तो श्रोत्यांनी सावध होऊन ऐकावा. (२५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'कहाणीनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


(] (_) 


दासबोध 


दशक १३ : समास ६ 


४६९ 





दशक १३ 


: सभास ६ 


लघुबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


जें बोलिजेती पंचतत्वें । त्यांचीं अभ्यासाया नांवें। 
तदुपरी स्वानुभवें । रूपें जाणावी ॥ १॥ 


यामधे शाश्वत कोण । आणी अशाश्वत कोण। 


ऐसें करावें विवरण । प्रत्ययाचें ॥२॥ 
पंचभूतांचा विचार । नांवरूप सारासार । 
तोचि बोलिला निर्धार। सावध ऐका  ॥३॥ 


पृश्वी आप तेज वायो आकाश । नावें बोलिली सावकास । 
आतां रूपाचा बिश्वास । श्रवणें धरावा ॥४॥ 


पृथ्वी म्हणिजे ते धरणी । आप म्हणिजे तें पाणी। 
तेज म्हणिजे अग्नि तरणी । सतेजादिक ॥५॥ 


वायो म्हणिजे तो वारा । आकाश म्हणिजे पैस सारा । 
आतां शाश्वत तें बिचारा । आपले मनीं ॥६॥ 


येक शीत  चांचपावें । म्हणिजे वर्म पडे ठावें। 
तैसें थोड्या अनुभवें । बहुत जाणावे ॥७॥ 
पृथ्वी रचते आणि खचते । हें तों प्रत्ययास येतें। 
नाना रचना होत जाते । सृष्टिमधें ॥८॥ 
म्हणौन रचतें तें खचतें । आप तेंहि आटोन जाते। 
तेजहि प्रगटोन विझतें । बारेहि राहे. ॥९॥ 
अवकाश नाममात्र आहे। तेंहि विचारितां न राहे। 
एवं पंचभूतिक राहे। हें तों घडेना ॥१०॥ 
ऐसा पांचा भूतांचा विस्तार । नासिवंत हा निर्धार। शाश्वत 


आत्मा निराकार । सत्य जाणावा ॥११॥ 
तो आत्मा कोणास कळेना । ज्ञानेंविण आकळेना । 
म्हणोनियां संतजना । विचारावें ॥१२॥ 
बिचारिता सजनासी । ते म्हणती कीं अविनासी। 


जन्म मृत्यु आत्मयासी । बोलोंच नये ॥ १३॥ 


निराकारी भासे आकार । आणी आकारी भासे निगकार । 
निराकार आणी आकार । विवेकें बोळखाबा ॥ १४॥ 








ज्यांना पंचतत्त्वे म्हणतात, त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी 
त्यांची नावे आधी ऐका आणि त्यानंतर स्वानुभवाने 
त्यांचे रूप जाणून घ्या. (१) 
नंतर यामध्ये शाश्वत कोणते, अशाश्वत कोणते हे 
अनुभव घेऊन विवरण करून जाणून घ्यावे. (२) 
पंचभूतांच्या नावा-रूपासंबंधी जो विचार त्यालाच 
सारासारविचार म्हणतात. त्यासंबंधीचा निर्धार आता 
सावधपणे ऐका. (३) 
पृथ्वी, आप, तेज, वायू. आकाश अशी या 
पंचमहाभूतांची नावे आहेत. आता रूपाचा विश्वास 
श्रवणाच्या योगे धरावा. (४) 
पृथ्वी म्हणजे जमीन, आप म्हणजे पाणी, तेज 
म्हणजे अग्नी, सूर्य इत्यादी सतेज पदार्थ होत. (५) 
वायू म्हणजे वारा, आकाश म्हणजे सारी जागा. आता 
आपल्या मनात शाश्वत काय याचा विचार करावा. (६) 
भाताचे एक शीत चाचपले, तरी सबंध भात कच्चा 
को पक्का याची परीक्षा होते. त्याप्रमाणे थोड्याशा अनुभवाने 
बरेच काही जाणून घ्यावे. (७) 
पृथ्वी र्ते आणि खचते हे तर आपल्या अनुभवास 
येतच असते. या सृष्टीमध्ये नाना रचना होतात 
आणि जातात. (८) 
म्हणून जे रचते ते खचते हे जाणून घ्यावे. पाणीही 
आटून जाते. तेजही प्रगटते आणि कालांतराने विझून 
जाते. वाराही लय पावतो. (९) 
अवकाश हे नाममात्रच असते. जास्त विचार 
केल्यास तेही राहात नाही. म्हणजेच पांचभौतिक असते, 
ते राहात नाही, हे जाणावे. (१०) 
याप्रमाणे पंचमहाभूतांचा हा जो विस्तार आहे, तो 
सर्व नाशिवंत आहे, असा निर्धार झाला. फक्त निराकार 
आत्मा तेवढा सत्य, शाश्वत आहे, हे जाणून घ्यावे. (११) 
तो आत्मा कुणालाही कळून येत नाही. ज्ञानानेच 
त्याला जाणता येते. म्हणूनच संतजनांना त्यासंबंधी 
विचारावे. (१२) 
सजनांना विचारले कौ, ते म्हणतात की, आत्मा 
हा अविनाशी आहे. आत्म्याला जन्म-मृत्यू आहेत, असे 
बोलूसुद्धा नये. (१३) 
निराकाराच्या (आत्म्याच्या) ठिकाणी (जगाचा) 
आकाराचा भास होतो आणि आकाराच्या ठिकाणी 
निराकार भासते. म्हणून निराकार आणि आकार कोणते 
ते विवेकाने ओळखावे. (१४) 


४६२ 


दशक १३ : समास ६ 


दासबोध 





निराकार जाणावा नित्य । आकार जाणावा अनित्य । 
यास बोलिजे नित्यानित्य । विचारणा ॥१५॥ 


भासे असार । आणि असारीं भासे सार। 
विचार । शोधून पाहावा ॥ १६॥ 


सारीं 
सारासार 


पंचभूतिक तें माइक । परंतु भासे  अनेक। 
आणि आत्मा येक ।व्यापून असे ॥१७॥ 


चहु भूतांमधें गगन । तैसें गगनीं असे सघन! 
नेहढून पाहातां अभिन्न । गगन आणि वस्तु ॥ १८॥ 


उपाधीयोगेंचि आकाश । उपाधी नस्तां निराभास। 
निराभास तें अविनाश । तैसे गगन ॥१९॥ 


आतां असो हे विवंचना । परंतु जें पाहातां नासेना । 
तें गे तेंचि अनुमाना । विवेकें आणाबें ॥२०॥ 


परमात्मा तो निराकार । जाणिजे हा विचार सार। 
आणि आपण कोण विचार पाहिला पाहिजे ॥ १२१॥ 


देहास अंत येतां । वायो जातो तत्वतां। 
हें लटिकें म्हणाल तरी आतां । स्वासोस्वास धरावा ॥ २२॥ 


स्वास कोंडतां देहे पडे । देह पडतां म्हणती मडें। 
मड्यास कर्तृत्व न घडे । कदाकाळीं ॥२३॥ 


देहावेगळा वायो न करी । वायोवेगळा देह न करी। 
विचार पाहातां कांहींच न कग । येकावेगळें येक ॥ २४॥ 


उगेंच पाहातां मनुष्य दिसे । विचार घेतां कांहींच नसे। 
अभेदभक्तीचें लक्षण ऐसें । बोळखावें ॥ २५॥ 


कर्ता आपण ऐसें म्हणावें । तरी आपलें इछेसारिखें व्हावे । 
इछेसारिखें न होतां मानावें । अबघेंच बाब ॥ २६॥ 


म्हणोन कर्ता नव्हे किं आपण । तेथें भोक्ता कैंचा कोण| 
हे विचाराचे लक्षण । अविचारेंन घडे ॥२७॥ 


अविचार आणि विचार । जैसा प्रकाश अंधकार। 
विकार आणि निर्विकार । येक नव्हे की. ॥ २८॥ 








निराकार जे असते ते नित्य आणि आकार असतो ते 
अनित्य हे जाणून घ्यावे. यालाच नित्यानित्यविचारणा असे 
म्हणतात. (१५) 

सार जे असते ते असार भासते आणि असार असते 
ते सार भासते. म्हणून सारासारविचाराने सार काय ते 
शोधून पाहावे. (१६) 

पांचभौतिक जे जे असते ते ते मायिक असते आणि 
ते अनेक रूपांत भासते. आणि आत्मा एकच असून, तो 
सर्वांना व्यापून असतो. (१७) 

चारी महाभूतांमध्ये गगन व्याप्त असते. तसे गगनात 
सूक्ष्म ब्रह्म व्याप्त असते. नीट विचारपूर्वक पाहिले 
असता गगन आणि आत्मवस्तू अभिन्न आहेत, हे 
कळून येते. (१८) 

उपाधीयोगेच त्याला आकाश म्हणावे लागते. (एक 
भूत म्हणून गणावे लागते.) उपाधी नसेल, तर ते निराभास 
जाणावे. जे निराभास असते ते अविनाशी असते. तसेच 
गगन जाणावे (१९) 

आता ही विवंचना राहू दे. परंतु जे पाहिले असता नाश 
पावत नाही, तेच विवेकाने अनुमानात आणावे. (२०) 

परमात्मा हा निराकार असून त्याला जाणणे, हेच सर्व 
विचाराचे सार आहे. याखेरीज आपण कोण हा विचारही 
केला पाहिजे. (२१) 

देहाचा जेव्हा अंत होतो, तेव्हा तत्त्वत: त्यातून वायू 
निघून जातो. हे जर खोटे म्हणत असाल, तर श्वासोच्छ्वास 
कोंडून धरून पाहावा. (२२) 

श्वास कोंडला गेला की देह पडतो. असा देह पडला 
की त्याला मढे म्हणतात आणि मढ्याला कधीही कर्तृत्व 
नसते. (२३) 

देहावेगळा वायू काही करू शकत नाही आणि 
वायूवेगळा देहही काही करू शकत नाही. विचार करून 
पाहिले असता कळून येते की, एकाशिवाय दुसरा काहीच 
करू शकत नाही. (२४) 

उगीच वरवर पाहता मनुष्य दिसतो, पण विचार करता 
स्वरूपाशिवाय इतर काहीच राहात नाही. अभेदभक्तीचे 
लक्षण हे असे ओळखावे. (२५) 

आपण कर्ता असे म्हणावे, तर मग आपल्या 
इच्छेप्रमाणे कार्य व्हावयास हवे. पण तसे ते होतेच असे 
नाही. कार्य इच्छेसारखे होत नसेल, तर आपण कर्ता हे 
म्हणणेच व्यर्थ ठस्ते. (२६) 

म्हणून आपण कर्ता नव्हे, हे स्पष्ट अनुभवास येते. 
आपण जर कर्ता नाही तर मग आपण भोक्ता तरी कसे असू 
शकणार? याप्रमाणे सूक्ष्मपणे विचार केला तर या गोष्टी 
कळतात. अविचाराने हे कळत नाही. (२७) 

अविचार आणि विचार यांत अंधकार आणि प्रकाशासारखे 
अंतर आहे. एक असेल, तेथे दुसरे असू शकत नाही. 
त्याप्रमाणेच विकार आणि निर्विकार एक असू 
शकत नाही. (२८) 


'दासबोध 


दशक १३ : समास ७ 


४६३ 





जेथें नाहीं. विवंचना । तेथें कांहींच चालेना । 
खरें तेंचि अनुमाना कदा न ये ॥२९॥ 


प्रत्ययास बोलिजे न्याये । अप्रत्यये तो अन्याये। 
ज्यात्यांधास परीक्षा काये । नाना रत्नांची ॥३०॥ 


म्हणोन ज्ञाता धन्य धन्य । जो निर्गुणेंसी अनन्य । 
आत्मनिबेदनें मान्य । परम पुरुष ॥३१॥ 





जेथे सूक्ष्म विवंचना केली जात नाही, तेथे काहीच 
उपाय चालत नाही. खरे जे निर्विकल्प ब्रह्म त्याची 
कल्पना तेथे येऊ शकत नाही. (२९) 

स्वात्मानुभवास जर न्याय असे म्हटले तर, तो 
अनुभव न येणे यास अन्याय म्हणावे लागते. जो 
जन्मांध आहे, त्याला नाना रत्नांची पारखा कशी करता 
येईल. ? (३०) 

म्हणून निर्गुणाशी अनन्य असणारा ज्ञाता पुरुष 
खरोखरच धन्य होय. आत्मनिवेदन झाल्याने तो श्रेष्ठ 
पुरुष म्हणून सर्वांना मान्य होतो. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'लघुबोधनाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक ९३ 


(3-3 


: समास ७ 


'प्रत्ययेविवरण 
॥ श्रीराम ॥ 


निर्मळ निश्चळ निराभास । तयास दृष्टांत आकाश। 
आकाश म्हणिजे अवकाश । पसरळा पैस ॥१॥ 


आधीं पैस मग पदार्थ । प्रत्यये पाहातां यथार्थ । 
प्रत्ययेंबिण पाहातां वेर्थ । सकळ कांहीं ॥२॥ 


ब्रह्म म्हणिजे तें निश्चळ । आत्मा म्हणिजे तो चंचळ। 
तयास दृष्टांत केवळ । वायो जाणावा ॥३॥ 


घटाकाश दृष्टांत ब्रह्माचा । घटबिंब दृष्टांत आत्म्याचा । 
बिवरतां अर्थ दोहींचा । भित्र आहे ॥४॥ 


भूत म्हणिजे जितुकें जालें । जालें तितुकें निमालें। 
चंचळ आलें आणी गेलें। ऐसे जाणावे ॥५॥ 


अविद्या जड आत्मा चंचळ । जड कर्पूर आत्मा अनळ। 
दोनी जळोन तत्काळ । विझोन जाती. ॥६॥ 


ब्रह्म आकाश निश्चळ जाती । आत्मा वायो चंचळ जाती। 
परीक्षवंत परीक्षिती । खरें किं खोटें ॥७॥ 


जड अनेक आत्मा येक । ऐसा आत्मानात्माविवेक । 
जगा वर्तबिता जगन्नायेक । तयास म्हणावे. ॥८॥ 





निर्मळ, निश्चळ, निराभास अशा परब्नरह्मास फक्त 
आकाशाचा दृष्टांत देता येतो. आकाश म्हणजे ऐसपैस 
पसरलेले अवकाश होय 

आधी पोकळी असते, मग तेथे पदार्थ निर्माण होतो 
असा यथार्थ अनुभव आपल्याला येत असतो. अनुभवाशिवाय 
जे काही असेल, ते सर्व व्यर्थ समजावे. (२) 

परब्रह्म हे निश्चळ आहे, तर आत्मा हा चंचळ आहे. 
त्याला योग्य दृष्टांत वायूचा जाणावा. (३) 

ब्रह्मला घटकाशाचा दृष्टांत देतात, तर आत्म्याला 
घटबिंबाचा दृष्टांत देतात. या दोन्ही दृष्टांतांच्या अर्थाचे 
विवरण केले की दोन्ही भिन्न आहेत हे कळते (घटातील 
आकाश निश्चल असते आणि घटात पाणी भरल्यावर त्या 
घटातील पाण्यात जे आकाश प्रतिबिंबित होते ते 
पाण्याच्या उपाधीमुळे चंचल भासते. तसे परब्रह्म ते 
निश्चल असते आणि बुद्धीत प्रतिबिंबित जे चैतन्य तोच 
चंचल असा जीवात्मा होय.) 

भूत म्हणजे जे उत्पन्न झाले ते. जे जे उत्पन्न होते 
ते ते नष्ट होते. चंचळही येते आणि जाते हे जाणून घ्यावे. (५) 

अविद्या ही जड आहे, तर आत्मा चेतन असला 
तरी चंचळ आहे. जड अविद्या ही कापरासारखी आहे, 
तर चेतन आत्मा अग्नीसारखा आहे. दोन्ही जळून 
तत्काळ विझून जातात. (६) 

ब्रह्म आणि आकाश हे निश्चळ स्वभावाचे आहेत, 
तर आत्मा आणि वायू हे चंचळ आहेत. परीक्षवंत परीक्षा 
करून काय खरे, काय खोटे हे अचूक जाणतात. (७) 

जड किंवा स्थूल पदार्थ अनेक आहेत. आत्मा एक आहे. 
असा हा आत्मानात्मविवेक आहे. तो आत्माच सर्व जगाचा 
चालक आहे. म्हणून त्यालाच जगन्नायक म्हणावे. (८) 


डड 


दशक ९३ : समास ७ 


दासबोध 





सर्वात्मा। 
॥९॥ 


जड अनात्मा चेतवी आत्मा । सर्वी वर्ते 
अबघा मिळोन चंचळात्मा । निश्चळ नव्हे 


निश्लळ तें परत्रह्ा । जेथें नाहीं दृश्यभ्रम। 
विमळ ब्रह्म तें निभ्रम । जैसें तेंसे. ॥१०॥ 


आधीं आत्मानात्माविवेक थोर । मग 
सारासारविचारे संव्हार । प्रकृतीचा 


सारासारविचार। 
॥१९१॥ 


विचारें प्रकृति संव्हारे। दृश्य अस्तांच वोसरे। 
अंतरत्मा निर्गुणी संचरे । अध्यात्मश्रवणें ॥ १२॥ 


चढता अर्थ लागला । तरी अंतरात्मा चढतचि गेला । 
उतरल्या अर्थी उतरल । भूमंडळीं ॥१३॥ 


अर्थासारिखा आत्मा होतो । जिकडे नेल्या तिकडे जातो । 
अनुमानें संदेही पडतो । कांहींयेक ॥१४॥ 


निसंदेह अर्थ चालिला । तरी आत्मा निसंदेहचि जाला । 
अनुमानअर्थे जाला । अनुमानरूपी  ॥ १५॥ 


नवरसिक अर्थ चाले । श्रोते तदूपच्चि जाले। 


चाटपणें होऊन गेलळे। चाटचि आवघे ॥१६॥ 
जैसा जैसा घडे संग । तैसे गुह्यराचे रंग 
याकारणें उत्तम मार्ग । पाहोन धरावा ॥ १७॥ 


उत्तम अन्ने बोलत गेले । तरी मन अन्नाकारचि जालें। 
लावण्य वनितेचें वर्णिले । तरी मन तेथेंचि बैसे ॥ १८॥ 


पदार्थवर्णन अघवबें । किती म्हणोन सांगावें । 
परंतु अंतरीं समजावें । होये किं नव्हे ॥१९॥ 
जें जें देखिले आणी ऐकिलें। तें अंतरी सदुढ बेैसलें। 
हित अन्हित परीक्षिलें । परीक्षवंतीं ॥२०॥ 


याकारणें सर्व सांडावें। येक देवास धुंडावें। 
तरीच वर्म पडे ठावें । कांहींयेक ॥२१॥ 








जड अनात्म वस्तूला आत्मा चेतवितो. सर्वांना जो 
प्रेरणा देतो त्याला सर्वात्मा म्हणतात. आणि सर्वांचा 
मिळून जो अंतरात्मा त्यालाच चंचळात्मा म्हणतात. तो 
म्हणजे निश्चल परब्रह्म नव्हे. (९) 
परब्रह्म निश्चळ असते. तेथे दृश्यभ्रम नसतो. 
वबिमळ ब्रह्म हे भ्रमरहित, जसेच्या तसेच असते(१०) 
आधी थोर असा आत्मानात्मविवेक करावा. नंतर 
सारासारविचार करावा. सारासारविवेकाने असार अशा 
प्रकृतीचा संहार होतो. (११) 
केवळ विचारानेही प्रकृतीचा संहार होतो आणि 

दृश्य जगत दिसत असूनही नसल्यासारखे होते. 
अध्यात्मश्रवणाने अंतरात्मा निर्गुणात प्रवेश करतो. त्याच्याशी 
तादात्म्य पावतो. (१२) 
जसा अर्थ लागेल त्याप्रमाणे अंतरात्मा बनतो. 
उन्नती करणारा अर्थ लागला, तर अंतरत्म्याची आध्यात्मिक 
उन्नती होते. उतरता अर्थ लागला तर अंतरत्माही भूमंडळी 
उतरतो म्हणजे दृश्य जगताशी तादात्म्य पावतो. (१३) 
जसा अर्थ लागेल त्याप्रमाणे अंतरात्मा बनतो. 
त्याला जिकडे न्यावे तिकडे तो जातो. अनुमानाने तो 
काही वेळा संदेहात पडतो. (१४) 
नि:संदेह अर्थ लागला तर अंतरात्मा नि:संदेही होतो. 
आनुमानिक अर्थ लागला, तर तो अनुमानरूप होतो. (१५) 
अध्यात्मनिरूपणात किंवा कथेत नवरसात्मक वर्णन 
असेल, तर श्रोते त्या वर्णनाशी तद्रूप होतात. 
चावटपणाचे वर्णन असेल, तर ते ऐकून श्रोतेही सर्व 
चावट होऊन जातात. (१६) 
जसा संग घडतो तसे सरड्याचे रंग बदलत 
असतात. अंतरत्म्याचेही तसेच आहे. म्हणून माणसाने 
विचारपूर्वक उत्तम मार्गच धरावा. (१७) 
उत्तम अन्नाविषयी बोलणे चालू असेल तर माणसाचे 

मन अन्नाकारच होते. स्त्रीच्या लावण्याचे वर्णन चालू 
असेल, तर मन तेथेच तादात्म्य पावते. (१८) 
याप्रमाणे ज्या पदार्थाचे वर्णन करावे तेथे मन 
तादात्म्य पावते. त्याचे किती म्हणून वर्णन करणार? पण 
प्रत्येकाने आपल्या मनाशीच विचार करावा की, असे 
होते की नाही? (१९) 
जे जे माणूस पाहातो किंबा ऐकतो ते ते त्याच्या 
अंतरी सुदृढ होऊन बसते. म्हणून काय केल्याने हित होईल 
आणि काय केल्याने अनहित होईल, याची परीक्षा करून 
परीक्षावंताने ज्यायोगे हित होईल ते करावे. (२०) 
म्हणून माणसाने इतर सर्व काही सोडून द्यावे 

आणि फक्त एका देवाचा शोध घ्यावा. म्हणजे त्याला 
यातील रहस्य थोडेफार कळून येईल. (२१) 


दासबोध 
नाना सुखें देवें केलीं । लोके तयास चुकलीं । 
ऐसीं चुकतांच गेलीं । जन्मवरी ॥२२॥ 


सर्व सांडून शोधा मजला । ऐसें देवचि बोलिला। 
लोकीं शब्द अमान्य केला । भगवंताचा ॥२३॥ 


म्हणोन नाना दुःखें भोगिती । सर्वकाळ कष्टी होती। 
मनीं सुखाच इचछिती । परी तें कैंचें ॥ २४॥ 


उदंड सुख जया लागलें । वेडे तयास चुकलें। 
सुख सुख म्हणतांच मेलें। दु:ख भोगितां ॥ २५॥ 


शाहाण्यानें ऐसें न करावें । सुख होये तेंचि करावें । 
देवासी धुंडित जावें । ब्रह्मांडापरतें  ॥ २६॥ 


मुख्य देवचि ठाई पडिला । मग काये उणें तयाला । 
लोक वेडे विवेकाला । सांडून जाती. ॥ २७॥ 


विवेकाचें फळ तें सुख । अविवेकाचें फळ तें दु:ख । 
यांत मानेल तें अवश्यक । केलें पाहिजि ॥ १२८॥ 


कर्तयासी  बोळखावें । यास विवेक म्हणावें। 
विवेक सांडितां व्हावें । परम दुःखी  ॥ २९॥ 
आतां असो हें बोलणें । कर्त्यास बोळखणें । 
आपलें हित विचक्षणें। चुको. नये ॥३०॥ 


दशक १३ : समास ८ 





४६५ 


अनेक प्रकारची सुखे देवानेच उत्पन्न केली 
आहेत, पण लोकांना देवाचाच विसर पडतो. ही 
त्यांच्याकडून चूक होत असते. अशी चूक करीतच 
त्यांचा जन्म वाया जातो. (२२) 
“सर्व सोडून मला शोधा' असे प्रत्यक्ष भगवंतांनीच 
सांगितले आहे. पण लोकांनी भगवंतांचाही शब्द 
मानला नाही. (२३) 
म्हणूनच त्यांना नाना प्रकारचे दुःख सोसावे लागते 
आणि त्यामुळे ते सर्वकाळ कष्टी होतात. मनात तर त्यांना 
सुखाचीच इच्छा असते, पण ते कसे मिळणार? (२४) 
ज्या भगवंतापाशी उदंड सुख आहे. त्या भगवंताला 
वेडे लोक विसरतात. त्यामुळे सुख, सुख असे म्हणत 
असता दुःख भोगून मरून जातात. (२५) 
म्हणून शहाण्या माणसाने असे चुकू नये. ज्यायोगे 
सुख होईल तेच करवे. ब्रह्मांडाच्याही पलीकडे जाऊन 
देवाला धुंडावे. . (२६) 
मुख्य देवाचीच एकदा प्राप्ती झाली को, मग त्याला 
सुखाला काय उणे पडणार आहे? वेडे लोक विवेकाला 
सोडून वागतात. (२७) 
विवेकाचे फळ ते सुख होय आणि अविवेकाचे 
फळ ते दुःख होय. यांपैकी ज्याला जे हवे असेल ते 
मिळावे म्हणून जे करणे आवश्यक आहे, ते त्याने केले 
पाहिजे. (२८) 
मुख्य कर्ता कोण हे ओळखणे यालाच विवेक 
म्हणतात. तो विवेक केला नाही, तर परम दुःखी व्हावे 
लागते. (२९) 
असो. आता हे बोलणे राहू दे. विचारवंताने मुख्य 
कर्त्यास ओळखावे व आपले हित साधावे. यात चूक 
करू नये (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' प्रत्ययेविवरणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक १३ 


-) -) 


: समास ८ 


कर्तानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता म्हणे वक्‍्तयासी । कोण कर्ता निश्चयेंसीं। 
सकळ सृष्टि ब्रह्मांडासी । कोणें केलें ॥९॥ 


तंब बोलिले सभानायेक । जे बोलिके येकाहून येक । 


या बोलण्याचें कौतुक । श्रोतीं सादर ऐकावें ॥ २॥ | 





श्रोत्याने वक्त्याला असा प्रश्‍न केला की, या सर्व 
सृष्टीला, ब्रह्मांडाला कोणी केले? या सर्वांचा कर्ता कोण हे 
निश्चयपूर्वक सांगावे. (१) 
र कन त्या सभेत बसलेले एकाहून एक हुशार लोक 
त्याच्या उत्तर देण्यासाठी पुढे सस्सावले. त्यांच्या बोलण्याचे 


कौतुक श्रोत्यांनी सादर ऐकावे. (२) 


४६६ दशक १३ 


येक म्हणती कर्ता देव । येक म्हणती कोण देव 
आपुलाला  अभिप्राव । बोलते जाळे ॥३॥ 


उत्तम मध्यम कनिष्ठ । भावार्थे बोलती प्ष्ट 
आपुल्ाली उपासना श्रेष्ठ । मानिती जनीं ॥ ४॥ 
कोणीयेक ऐसें म्हणती । कर्ता देव मंगळपूर्ती । 
येक म्हणती सरस्वती । सर्व करी ॥५॥ 


येक म्हणती कर्ता भैरव । येक म्हणती खंडेराव । 
येक म्हणती बौरिदेव । येक म्हणती भगवती ॥ ६॥ 


येक म्हणती नरहरी । येक म्हणती बनशंकरी। 
येक म्हणती सर्व करी । नारायेणु ॥७॥ 


येक म्हणती श्रीराम कर्ता । येक म्हणती श्रीकृष्ण कर्ता । 
येक म्हणती भगवंत कर्ता । केशवराज ॥८॥ 


येक म्हणती पांडुरंग । येके म्हणती श्रीरंग । 
येक म्हणती झोटिंग । सर्व करी ॥९॥ 


येक म्हणती मुंज्या कर्ता । येक म्हणती सूर्य कर्ता । 
येक म्हणती अग्न कर्ता । सकळ कांही. ॥१०॥ 


येक म्हणती लक्ष्मी करी । येक म्हणती मारुती करी । 
येक म्हणती धस्त्री करी । सर्व कांही. ॥११॥ 
येक म्हणती तुकाई । येक म्हणती येमाई! 
येक म्हणती सटवाई । सर्व करी ॥१२॥ 


येक म्हणती भार्गव कर्ता । येक म्हणती बामन कर्ता । 
येक म्हणती परमात्मा कर्ता । येकचे आहे ॥१३॥ 


येक म्हणती विरणा कर्ता । येक म्हणती बस्वंणा कर्ता । 
येक म्हणती रेवंणा कर्ता । सर्व कांहीं ॥१४॥ 


कोणी म्हणती स्बळया कर्ता । येकम्हणती स्वामी कार्तिक कर्ता। 
येक म्हणती वेंकटेश कर्ता । सर्व कांहीं ॥ १५॥ 


येक म्हणती गुरु कर्ता । येक म्हणती दत्त कर्ता । 
येक म्हणती मुख्य कर्ता । वोढ्या जगन्नाथ ॥ १६॥ 


येक म्हणती ब्रह्मा कर्ता । येक म्हणती विष्णु कर्ता । 
येक म्हणती महेश कर्ता । निश्चयेंसीं ॥ १७॥ 


: समास ८ 








'दासबोध 


एक म्हणाला को, देव कर्ता आहे. त्यावर दुसरा 
कोणी विचारू लागला की, कोणता देव ? यावर प्रत्येकजण 
आपापला अभिप्राय व्यक्त करू लागले. (३) 
त्यांत उत्तम, मध्यम आणि कनिष्ठ असे सर्व 
प्रकारचे लोक होते. ते आपापला भावार्थ स्पष्ट शब्दांत 
सांगू लागले. या जगात ज्याची जी उपासना असेल, तीच 
त्याला श्रेष्ठ वाटत असते. (४) 
कोणी म्हणू लागले की, मंगलमूर्ती गणेश हाच 
कर्ता देव आहे. तर दुसरा कुणी म्हणू लागला, सरस्वतीच 
सर्व काही करते. (५) 
कुणी भैरव, तर कुणी खंडेराव, तर कुणी बीरदेव, 
तर कुणी भगवती कर्ता आहे, असे म्हणू लागले. (६) 
कुणी म्हणू लागले को, नरहरी कर्ता आहे, तर 
कुणी बनशंकरी सर्व करते म्हणू लागले, तर कुणी 
नारायण सर्व करतो असे म्हणाले. (७) 
एक म्हणू लागले को, श्रीराम कर्ता आहे, कोणी 
श्रीकृष्ण कर्ता, तर दुसरे कुणी भगवंत कर्ता अथवा 
केशवराज कर्ता, असे म्हणू लागले. (८) 
कुणी पांडुरंग तर कुणी श्रीरंग, तर आणखी कुणी 
झोटींग सर्व करतो, असे म्हणू लागले. (९) 
कुणी मुंज्या, तर कुणी सूर्य, तर कुणी अग्नीला 
सर्वांचा कर्ता म्हणू लागले. (१०) 
कुणी म्हणाले की, लक्ष्मीने सर्व केले, तर कुणी 
म्हणाले को, मारुतीने सर्व केले. तर कुणी पृथ्वीने सर्व 
काही केले, असे मत व्यक्त केले. (११) 
कुणी तुकाईला, तर कुणी यमाईला, तर कुणी 
सटखाईला कर्ता ठरले. (१२) 
एक म्हणू लागला भार्गव कर्ता, तर दुसरा म्हणू 
लागला को, वामन कर्ता. तर आणखी कुणी परमात्मा 
कर्ता असे म्हणू लागला. (१३) 
एक म्हणू लागला वीरण्णा कर्ता, दुसर म्हणू 
लागला को बसवण्णा कर्ता, तर आणखी कुणी रेवण्णाला 
कर्ता ठरविले. (१४) 
कुणी रवळनाथाला कर्ता ठरवले, तर कुणी कार्तिक 
स्वामीला कर्ता मानले, तर कुणी व्यंकटेशाने सर्व काही 
केले, असे प्रतिपादन केले. (१५) 
कुणी गुरूंना तर कुणी दत्तांना तर कुणी ओढ्या 
जगन्नाथाला कर्ता ठरविले. (१६) 
एक म्हणू लागले को, ब्रह्मा कर्ता, दुसरे म्हणू 
लागले की विष्णू कर्ता, तर आणखी कुणी म्हणू लागले 
कौ, महेशच निश्चयपूर्वक कर्ता आहे. (१७) 


दासबोध 
येक म्हणती प्रजन्य कर्ता । येक म्हणती वायो कर्ता । 
येक म्हणती करून अकर्ता । निर्गुण देव ॥ १८॥ 


येक म्हणती माया करी । येक म्हणती जीव करी। 
येक म्हणती सर्व करी । प्रारूधयोग ॥१९॥ 


येक म्हणती प्रेत्न करी । येक म्हणती स्वभाव करी । 
येक म्हणती कोण करी । कोण जाणे ॥२०॥ 


ऐसा कर्त्यांचा विचार । पुसता भरला 
आतां कोणाचें उत्तर । खरें मानावें 


जेहिं जो देव मानिला । कर्ता म्हणती 
ऐसा ल्कांचा गल्बल्म । बोसरेना 


बाजार । 
॥२१॥ 


तयाला । 
॥२२॥ 
आपुल्मल्या साभिमानें । निश्चयेचि केला मनें! 
याचा विचार पाहाणे । घडेचिना ॥२३॥ 


बहु ल्येकांचा बहु विचार । अवघा राहों द्या बाजार। 
परंतु याचा विचार । ऐसा आहे. ॥ २४॥ 


श्रोतीं व्हावें सावधान । निश्चयें तोडावा अनुमान । 
प्रत्यये मानावा प्रमाण । जाणते पुरुषी ॥ २५॥ 


जें जें कर्तयाने केलें। तें तें त्याउपरी जालें। 
कर्त्यांपूवी आडळलें।॥ न पाहिजे की ॥२६॥ 
केलें तें पंचभूतिक । आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक। 
तरी भूतांशें पंचभूतिक । केलें तें घडेना ॥ २७॥ 
पंचभूतांस वेगळें करावें । मग कर्त्यास वोळखावें। 
पंचभूतिक तें स्वभावें । कर्त्यांत आलें ॥ २८॥ 
पंचभूतांवेगळें निर्गुण । तेथें नाहीं. कर्तेपण! 
निर्बिकारास विकार कोण। ल्ऊं शके ॥२९॥ 


निर्गुणास कर्तव्य न घडे । सगुण जाल्यांत सांपडे। 
आतां कर्तव्यता कोणेकडे । बरें पाहा. ॥३०॥ 


लटिक्याचा कर्ता कोण । हें पुसणेंचि अप्रमाण । 
म्हणोन हेंचि प्रमाण । जें स्वभावेंचि जालें ॥३१॥ 


येक सगुण येक निर्गुण । कोठें लाऊं कर्तेपण । 
या अर्थाचे विवरण । बरें पाहा ॥३२॥ 


दशक १३ : समास ८ 








४६७ 


कुणी पर्जन्याला, तर कुणी वायूला कर्ता ठरले. 
कुणी निर्गुण देवच करून अकर्ता आहे, असे म्हणू 
लागले. (१८) 
कुणी माया सर्व करते म्हणू लागले, तर कुणी जीव 
सर्व करतो असे म्हणू लागले, तर कुणी प्रार्धयोगच 
सर्व करतो, असे म्हणू लागले. (१९) 
कुणी प्रयत्नाला तर कुणी स्वभावाला कर्ता ठखले. 
तर कुणी म्हणू लागले की, कोण कर्ता आहे कोण 
जाणे. (२०) 
याप्रमाणे कर्त्यासंबंधी प्रश्‍न विचारला असता जणू 
बाजारच भरला. आता कुणाचे उत्तर खरे मानावे ? (२१) 
ज्यांनी जो देव मानला, त्यांनी त्याला कर्ता ठरविले. असा 
लोकांचा गलबला झाला, तो काही केल्या थांबेना. (२२) 
प्रत्येकाने आपापल्या दैवतांच्या अभिमानाने मनाने 
तोच कर्ता म्हणून निश्चय केला. पण यावर जास्त सखोल 
विचार कुणी करीनाच. (२३) 
याप्रमाणे अनेक लोकांनी अनेक विचार मांडले. 
'पण हा अवघा बाजार आता राहू दे. परंतु यासंबंधी खरा 
विचार असा आहे. (२४) 
श्रोत्यांनी आता सावधान व्हावे आणि कर्ता कोण 
हे निश्चयपूर्वक जाणून अनुमानाचा त्याग करावा. जाणत्या 
पुरुषांनी अनुभव हाच प्रमाणभूत मानावा. (२५) 
कर्ता जे जे करतो, ते त्याच्यानंतर उत्पन्न झालेले 
असते. ते कर्त्याच्या पूर्वी आढळून येता कामा नये. (२६) 
जे केलेले आहे ते सर्व पांचभौतिक आहे. आणि ब्रह्मादि 
देवही पांचभौतिकच आहेत. ते भूतांश आहेत तेव्हा त्यांनी 
पांचभौतिक निर्माण केले, असे होऊ शकत नाही. (२७) 
पंचमहाभूतांना वेगळे करून कर्त्येला ओळखले 
पाहिजे. पांचभौतिकापासून जे झालेले असते, त्या कार्यात 
पंचमहाभूते स्वाभाविकपणेच असतात. (२८) 
पंचमहाभूतांपेक्षा निर्गुण वेगळे आहे, पण 
निर्गुणाच्या ठिकाणी कर्तेपण असू शकत नाही. निर्विकारस 
विकार कोण लावू शकेल? (२९) 
निर्गुणाच्या ठिकाणी कर्तृत्व नसते आणि सगुण . 
तर झालेल्यांत समाविष्ट होते. मग आता कर्तृत्व कोणाकडे 
जाते पहा बरे. (३०) 
जे आभासात्मक आहे, त्याचा कर्ता कोण हे 
विचारणेच अयोग्य आहे. म्हणून हेच प्रमाण मानावे 
लागते की ते आपोआप झाले. (३१) 
एक सगुण आणि एक निर्गुण यांपैको 
कुणाहीकडे कर्तेपण लावता येत नाही. या अर्थाचे आता 
स्पष्टीकरण पहा. (३२) 


४६८ 


दशक १३ : समास ९ 


दासबोध 





सगुणें सगुण केलें। तरी तें पूर्वीच आहे जालें। 
निर्गुणास कर्तव्य लाविलें । न वचे कौं कदा ॥३३॥ 


येथें कर्ताचि दिसेना । प्रत्यये आणावा अनुमाना । 
दृश्य सत्यत्वे असेना । म्हणोनियां ॥३४॥ 


केलें तें अबघेंच लटिकें । तरी कर्ता हें बोलणेंचि फिके । 
वक्ता म्हणे रे विवेकें । बरें पाहा ॥ ३५॥ 


बरें पाहातां प्रत्यये आल्य । तरी कां करावा गल्बला। 
प्रचित आलियां आपणाल्म । अंतर्यामी ॥ ३६॥ 
आतां असो हें बोलणें । विवेकी तोचि हें जाणें । 
पूर्वपक्ष लागे उडवणें । येरवी अनुर्वाच ॥ ३७॥ 


तंव श्रोता करी प्रस्तर । देही सुखदु:खभोक्ता कोण। 
पुढें हॉचि निरूपण । बोलिलें असे ॥३८॥ 





सगुणाने सगुण केले असे म्हणता येत नाही. कारण 
ते तर पूर्वीच झालेले आहे. आणि निर्गुणाच्या ठिकाणी 
कधीही कर्तृत्व मानता येत नाही. (३३) 
येथे कुणी कर्ताच दिसत नाही. म्हणून अनुभवाने 
अनुमान करून हे जाणून घ्यावे की दृश्य हे 
सत्यच नाही. (३४) 
जे केले असे म्हटले जात आहे, ते सर्वच मिथ्या 
आहे. म्हणून त्याचा कर्ता या बोलण्याला अर्थच उरत नाही. 
वक्ता म्हणतो की, जरा नीट विचार करून पहा बरे. (३५) 
नीट विचार करून पाहिल्यावर प्रत्यय येतो, मग 
उगीच गलबला कशाला करावा? आपल्याला अंतर्यामी 
प्रचीती येते. (३६) 
असो. आता हे बोलणे राहू दे. पूर्वपक्ष लटिका 
असतो. त्याचे खंडन करावेच लागते. अन्यथा हे सर्व 
अनिर्वचनीय आहे, हे विवेकी जाणतो. (३७) 
यावर श्रोत्याने प्रश्‍न केला की, देहामध्ये सुखदु:खभोक्ता 
कोण असतो ? तेव्हा याचे निरूपण पुढल्या समासात केले 
आहे, असे समर्थ सांगतात. (३८) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' कर्तानिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक १३ 


3५) 


: समास ९ 


आत्मविवरण 
॥ श्रीराम ॥ 


शेरीर्योगें । उद्देग चिंता करणें लागे। 
जगे । हें तों प्रगटचि आहे ॥ १॥ 


आत्मयास 
शरीरयोगें आत्मा 


देह अन्नचि खायेना । तरी आत्मा कदापी जगेना। 
आत्म्याविण चेतना । देहास कैंची ॥२॥ 


हें येकावेगळें येक । करूजातां निरार्थक। 
उभयेयोगे कोणीयेक । कार्य चाले ॥३॥ 


देहाला नाहीं चेतना । आत्म्यास पदार्थ उचलेना । 
स्वणभोजनें भरेना । पोट कांहीं ॥४॥ 


आत्मा स्वणअवस्थेंत जातो । परन्तु देहामध्यें हि असतो । 
निदसुरेपणें खाजवितो । चमत्कार पाहा ॥५॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, आत्म्याला शरीराच्या योगाने 
उद्वेग, चिंता करावी लागते. शरीराच्या योगानेच आत्मा 
जगतो हे तर उघडच आहे. (१) 
देहाने जर अन्न खाल्ले नाही, तर आत्मा कधीही 
जगू शकत नाही. आणि आत्मा नसेल तर देहाच्या 
ठिकाणी चेतना राहू शकत नाही. (२) 
देह आणि आत्मा यांना वेगळे करावे म्हटले, तर 
ते निरर्थक ठरते. या दोन्हींच्या सहकार्यानेच काही एक 
कार्य घडते. (३) 
देहाला चेतना नाही आणि आत्म्याला पदार्थ 
उचलता येत नाही. स्वप्नभोजनाने काही कोणाचे पोट 
भरत नाही. (४) 
आत्मा स्वप्नाबस्थेत जातो, पण त्याच वेळी 
देहामध्येही असतो आणि अर्धवट झोपेत तो खाजवतोही. 
हा केवढा चमत्कार आहे पहा बरे. (५) 


'दासबोध 


दशक १३ : समास ९ 


४६९ 





अन्नरसें 
वृद्धपणीं 
उन्मत्त द्रव्य देह खातो । देहयोगे॑ आत्मा भुलतो। 
विस्मरणें शुद्धि सांडितो। सकळ कांही. ॥७॥ 
देहाने घेतलें बीष । आत्मा जाये सावकास 
वाढणें मोडणें आत्मयास । नेमस्त आहे ॥८॥ 
बाढणें मोडणें जाणें येणें । सुख दुःख देहाचेनि गुणें । 
नाना प्रकारे भोगणें । आत्मयास घडे ॥९॥ 


वाढे शरीर । शरीरप्रमाणें विचार। 
तदनंतर । दोनी लाहानाळती ॥६॥ 


वारुळ म्हणिजे पोकळ । मुंग्यांचे मार्गचि सकळ। 
तैसेचि हें केवळ शरीर जाणाबें ॥१०॥ 


शरीरीं नाडीचा 
लाहान थोर 


खेटा । नाडीमध्यें पोकळ वाटा। 
सगटा । दाटल्या नाडी ॥११॥ 


प्राणी अन्नोदक घेतो । त्याचा अन्नरस होतो। 
त्यास वायो प्रवर्ततो । स्वासोस्वासे  ॥ १२॥ 


नाडीट्वारां धांवे जीवन । जीवनामधें खेळे पवन। 
त्या पवनासरिसा जाण । आत्माहि विवरे ॥१३॥ 


तृषेनें शोकलें शरीर । आत्म्यास कळे हा विचार। 
मग उठवून शरीर । चालवी उदकाकडे ॥ १४॥ 


उदक मागे शब्द बोलवी । मार्ग पाहोन शरीर चालवी । 
शरीर अबघेंच हालवी । प्रसंगानुसार  ॥ १५॥ 
क्षुधा लागते ऐसें जाणतो । मग देहाला उठवितो। 
आच्यावाच्या बोलवितो । ज्यासी त्यासी ॥ १६॥ 


बायेकांत म्हणे जालें जालें । देह सोबळें करून आणिलें। 
पायांत भरून चालविले । तांतर्डी तांतडी ॥ १७॥ 


त्यासी पात्रावरी बैसविलें । नेत्री भरोन पात्र पाहिलें। 
हाताकरवबीं आरंभिलें। आपोशन ॥ १८॥ 


हाताकरवीं ग्रास उचलबी । मुखीं जाऊन मुख पसरवी । 


दातांकरवीं चावबी । नेटें नेटें ॥१९॥ 
आपण जिव्हेमधें खेळे । पाहातो परिमळसोहळे। 
केंस काडी खडा कळे। तत्काळ थुंकी ॥२०॥ 





अन्नरसाने शरीराची वाढ होते आणि शरीराबरोबरच 
विचारही वाढतो. वृद्धावस्थेत नंतर शरीर आणि विचार 
दोन्ही क्षीण होतात ) 
देहाने उन्मत्त द्रव्याचे सेवन केले की देहाच्या 
योगाने आत्माही भुलतो आणि विस्मरणामुळे त्याला 
कशाचीही शुद्धी राहात नाही. (७) 
देहाने विष घेतले, तर यथावकाश आत्मा देह 
सोडून जातो. वाढ आणि क्षय हे देहाच्या योगे आत्म्यालाही 
निश्चितपणे भोगावे लागतात. (८) 
वाढणे, मोडणे, जाणे, येणे आणि देहाच्या योगाने 
सुख-दु:खही नाना प्रकारे आत्म्याला भोगावे लागते. (९) 
वारूळ म्हणजे पोकळ. मुंग्यांचे मार्ग पोकळच 
असतात. तसेच केवळ हे शरीर जाणावे (१०) 
शरीरात नाड्यांचा गुंताडा असतो. त्या नाड्यांमध्ये 
पोकळ वाटा असतात. लहान-थोर सरसकट नाड्यांची 
दाटी झालेली आहे. (११) 
प्राणी अन्नोदक घेतो, त्याचाच अन्नरस होतो. 
त्याला वायू श्वासोच्छवासाच्या योगे प्रवर्तवितो. (१२) 
नाड्यांच्या द्वारे अन्नरस सर्व शरीरभर पसरतो. त्या 
जीवनामध्ये वायू खेळत असतो आणि वायूप्रमाणेच 
आत्माही सर्वत्र विचरत असतो. (१३) 
जर तहानेने शरीर सुकले तर हा विचार आत्म्याला 
कळतो. तो मग शरीरास उठवून उदकाकडे चालवितो. (१४) 
शब्द बोलवून उदक मागतो. मार्ग पाहून शरीरास 
चालवतो. प्रसंगानुसार सर्व शरीराची आवश्यक हालचाल 
तो करतो. (१५) 
भूक लागली तर ते जाणून आत्माच देहाला उठवितो 
आणि ज्याला-त्याला अर्वाच्य बोलायला लावतो. (१६) 
बायकोच्या शरीरातील जीवात्मा म्हणतो को झाले, 
झाले, जेवण तयार आहे. मग तो जीवात्मा देहाला 
सोवळे करून आणतो. तोच पायांत भरून त्यास 
भराभर भराभर चालवितो. (१७) 
तोंच पानावर आणून बसवितो. त्याच्या नेत्रांत 
भरून भोजनपात्र पाहतो आणि हाताकडून आपोष्णी 
घ्यावयास लावतो. (१८) 
तोच हाताकडून घास उचलवितो, मुखात जाऊन 
मुख पसरवितो, आणि दातांकडून नीटपणे अन्न 
चाववितो. (१९) 
तो जीवात्माच जिव्हेमध्ये खेळून स्वाद घेतो. 
नाकाने सुवासाचे सुख भोगवितो. जर कदाचित अन्नात 
केस, काडी, खडा असल्याचे कळून आले कौ, तो 
तत्काळ थुंकतो. (२०) 


४७० दशक १३ 


आळणी कळतां मीठ मागे । बायलेसि म्हणे आगे कांगे। 
डोळे ताऊन पाहों लागे । रागें रागें ॥२१॥ 


गोडी लागतांच आनंदे । गोड नस्तां परम खेदे। 
बांकडी गोष्टी अंतरीं भेदे । आत्मयासी ॥२२॥ 


नाना अन्नाची गोडी । नाना रसें स्वाद निवडी । 
तिखट लागतां मस्तक झाडी । आणी खोकी  ॥२३॥ 


मिरपुडी घातली फार । कायसें करिते खापर। 
जिव्हेकरवी कठिणोत्तर । बोलबी रागे ॥ २४॥ 


आज्य उदंड जेविल्ा । सवेंच तांब्या उचलिला। 
घळघळां घेऊं लागला । सावकाश ॥ २५॥ 


देही.  सुखदुःखभोक्ता । तो येक आत्माचि पाहातां । 
आत्म्याविण देह वृथा । मडें होये ॥२६॥ 


मनाच्या अनंत वृत्ति । जाणणें तेचि आत्मस्थिती । 
त्रेलोकीं जितुक्‍या वेक्ती । तदांतरी आत्मा ॥ २७॥ 


जगामध्ये जगदात्मा । विश्वामधें विश्वात्मा। 
सर्ब चालवी सर्वात्मा । नाना रूपें ॥२८॥ 
हुंग चाखे ऐके देखे। मृद कठिण वोळखे। 
शीत उष्ण ठाऊकें । तत्काळ होये  ॥२९॥ 
सावधपणें लाघवी । बहुत करी उठाठेवी । 
या धूर्ताच्या उगबी । धूर्तिचि करी ॥३०॥ 


वायोसरिसा परिमळ येतो । परितो परिमळ वितळोन जातो । 
बायो धुळी घेऊनी येतो । परी तेहि जाये ॥ ३१॥ 


शीत उष्ण वायोसरिसें । सुवबासें अथवा कुवासें। 
असिजे परी सावकासें । तगणें न घडे ॥३२॥ 


बायोसरिसे रोग येती । वायोसरिसी भूतें धांवती । 
धूर आणी धुकटें येती । बायोसवबें ॥३३॥ 


बायोसवें कांहींच जगेना । आत्म्यासवबें वायो तगेना । 
आत्म्याची चपळता जाणा । अधिक आहे. ॥ ३४॥ 


: समास ९ 








दासबोध 


पदार्थ अळणी झाला असेल, तर त्याला कळते 

व तो लगेच मीठ मागतो आणि बायकोला 'अगे कां 
गे' असे म्हणून रागारागाने तिच्याकडे डोळे वटरून 
पाहू लागतो. (२१) 
पदार्थ गोड लागला कौ, त्याला आनंद होतो. 
गोड नसेल, तर त्याला फार खेद होतो. एखादी गोष्ट 
त्याच्या मनासारखी झाली नाही, तर त्याला अंतर्यामी 
फार क्लेश होतात. (२२) 
नाना प्रकारच्या अन्नाची त्याला आवड असते. 
अनेक प्रकारच्या रसांचा स्वाद घेऊन तो आवडनिवड 
करतो. पदार्थ तिखट असेल, तर तो मस्तक झाडतो 
आणि ठसका लागल्यामुळे खोकू लागतो. (२३) 
“फार मिरपूड घातली आहेस' ' काय खापरासारखा 
पदार्थ करतेस ' असे तो जिव्हेच्या द्वारे रागाने कठोर शब्द 
बोलवितो. (२४) 
तुपातील पक्वान्न फार खाल्ल्याने त्याला खूप तहान 
लागते म्हणून तो स्वत:च हाताकडून तांब्या उचलवून 
घटाघटा पाणी पिऊ लागतो. (२५) 
देहात सुखदु:खभोक्ता एक आत्माच असतो, आत्मा 
नसेल तर देहाचा काही उपयोग नाही. त्याचे मढे होते. (२६) 
मनाच्या अनंत वृत्ती जी जाणते ती जाणीव म्हणजे 
आत्मा होय. त्रैलोक्यात जितक्या व्यक्ती आहेत त्या सर्व 
व्यक्तींच्या अंतर्यामी आत्मा असतो. (२७) 
जगामध्ये त्याला जगदात्मा म्हणतात. विश्वामध्ये 
त्याला विश्वात्मा म्हणतात. जो सर्वांना चालवितो, त्याला 
सर्वात्मा म्हणतात. अशी नाना रूपे तो घेतो. (२८) 
तोच हुंगतो, चाखतो, ऐकतो, पाहतो, मृदु-कठीण 
ओळखतो, शीत आणि उष्ण त्याला तत्काळ उमजते. (२९) 
सावधपणाने आणि चपळतेने तो अनेक उठाठेवी 
करतो. या धूर्त आत्म्याची परीक्षा धूर्तच करू शकतो. (३०) 
वाऱ्याबरोबर सुगंध येतो, पण थोड्या वेळाने तो 
वितळून जातो. कधी कधी वाऱ्याबरोबर धूळही येते, पण 
तीही नंतर जाते. (३१) 
वाऱ्याबरोबर शीत, उष्ण, सुवास, दुर्गंध इत्यादी 
येतात, पण यथावकाश ते नाहीसे होतात. टिकून राहू 
शकत नाहीत. (३२) 
वाऱ्याबरोबर रोग (जंतू) येतात. वायूबरोबर 

भूते धावतात. धूर आणि धुके इत्यादीही वाऱ्याबरोबर 
येतात. (३३) 
वायूबरोबर येणारे काहीच टिकून राहात नाही. 
आत्म्याबरोबर वायू बरोबरी करू शकत नाही. वायूपेक्षा 
आत्म्याची चपळता अधिक आहे. (३४) 


दासबोध 


दशक १९३ : समास १० 


४७१९ 





बायो कठिणास आडतो । आत्मा कठिण भेदून जातो । 
कठिण पाहों तरी तो । छेदेहिना ॥ ३५॥ 


वायो झडझडां वाजे । आत्मा कांहींच न वाजे। 
मोनेंचि अंतरी समजे । बिवरोन पाहातां ॥ ३६॥ 


शरीरास बरें केलें। तें आत्मयास पावलें। 
शरीरयोगें जालें । समाधान ॥३७॥ 


देहावेगळे उपाये नाना । करितां आत्मयास पावेना । 
समाधान पावे वासना । देहाचेनि ॥३८॥ 


देहआत्मयांचें कौतुक । पाहों जातां हें अनेक। 
देहावेगळी  आडणुक । आत्मयास होये ॥३९॥ 


येक असतां उदंड घडे । वेगळें पाहातां कांहींच न घडे। 
विवेकें त्रेलोकीं पवाडे । देहात्मयोगें ॥ ४०॥ 





कठीण पदार्थ मध्ये आला, तर वायू अडतो. पण 
आत्मा कठीण पदार्थास भेदून पलीकडे जातो. आत्म्याचा 
कठीणपणा पाहू गेले तर तो इतका कठीण आहे कौ, 
तो छेदलाही जात नाही. (३५) 

वायू झडझडा वाजतो. आत्मा जराही आवाज 
करीत नाही. मौन राहून अंतर्यामी त्याचा शोध घेण्याचा 
प्रयनन केला, तर त्याचे अनुसंधान करणार्‍यास तो 
कळून येतो. (३६) 

शरीरास सुख दिले तर ते आत्म्याला पावते. 
शरीराच्या योगेचे त्याला समाधान लाभते. (३७) 

देहाशिवाय अनेक उपाय केले, तरी आत्म्यास 
पावत नाहीत. आत्म्याची जी वासना असेल, ती देहाच्या 
माध्यमाद्वारेच समाधान पावते. (३८) 

देह आणि आत्मा यांच्या संयोगाचे कौतुक पाहू 
लागले तर अनेक प्रकारे ते दिसून येते. देह नसेल, तर 
सर्व बाजूने आत्म्याची अडवणूक होते. (३९) 

दोन्ही एकत्र असतात, तेव्हा उदंड कार्य घडते. 
ते वेगळे झाले, तर काहीच घडू शकत नाही. दोन्ही 
असतील तर विवेकाच्या बळावर त्रैलोक्याचा ठाव घेता 
येतो. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मविवरणनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक ९३ : 


(_]) (_) 
समास १० 


सिकवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पाळेमाळा  सुमनमाळा । फळमाळा बीजमाळा। | 


पाषाणमाळा कवडेमाळा । सूत्रें चालती. ॥१॥ 


स्फटिकमाळा मोहेरेमाळा । काष्टमाळा  गंधमाळा) 
धातुमाळा  स्तलनमाळा । जाळ्या बोलि चांदोवे ॥ २॥ 
परी हें तंतूनें चालतें । तंतू नस्तां विष्कळित होतें ! 
तैसें म्हणों आत्मयातें । तरी साहित्य न पडे ॥३॥ 
राहिला । 


॥४॥ 


तंतूस मणी बोबविल् । तंतूमध्येंचि 
आत्मा सर्वांगी व्यापला । पाहाना कां 


आत्मा चपळ सहजगुणें । दोरी काये चळों जाणे । 
म्हणोन दृष्टांत देणें । साहित्य न घडे ॥५॥ 





झाडाची पाने, फुले, फळे, बीजे, यांच्या, त्याचप्रमाणे 
पाषाण, कवड्या इत्यादींच्या माळा करतात. त्यात दोरी 
ओवलेली असते. (९) 

याखेरीज स्फटिकांच्या माळा, मोहरांच्या माळा, 
काष्टमाळा, गंधमाळा, धातुमाळा, रत्रमाळा, तसेच जाळ्या, 
ओळी आणि चांदवे, इत्यादी सर्वांमध्ये दोर ओवलेला 
असतो. म्हणून ते एकत्रित राहातात. तंतू नसेल, तर सर्व 
बिस्कळित होऊन जाते. आत्म्याला त्या तंतूप्रमाणे 
म्हणावे, तर हा दृष्टांत योग्य नव्हे. (२-३) 

सर्व मण्यांमधून तंतू ओवलेला असतो, पण तो 
फक्त मध्यभागीच राहतो. आत्म्याचे तसे नाही. तो तर 
सर्वांगी व्यापून असतो. पहा ना. (४) 

आत्मा स्वाभाविकपणे चपळ असतो. दोरी काही 
'चळून हालचाल करू शकत नाही. म्हणून हा दृष्टांत 
योग्य नव्हे. (५) 


४७२ दशक १३ 


नाना वल्लींत जळांश । उसांमध्ये दाटला रस। 
परी तो रस आणी वाकस । येक नव्हे ॥६॥ 


देही आत्मा देह अनात्मा । त्याहून पर तो परमात्मा । 


निरंजनास उपमा । असेचिना ॥७॥ 
रायापासून रंकवरी । अवघ्या मनुष्यांचिया हारी । 
सगट समान सरी । कैसी करावी ॥८॥ 
देव दानव मानव । नीच योनी हीन जीव । 


पापी सुकृति अभिप्राब । उदंड आहे ॥९॥ 


येकांशॉ|ं जग चाले परी सामर्थ्य वेगळालें। 
येकासंगें मुक्त केलें । येकासंगें र्वरब ॥ १०॥ 


साकर माती पृथ्वी होये । परी ते माती खातां न ये। 


गरळ आप नव्हे काये ।परी तें खोटे ॥११॥ 
पुण्यात्मा आणी पापात्मा । दोहिंकडे अंतरात्मा । 
साधु भोंदु सीमा । सांडूंच नये ॥१२॥ 


अंतर येक तों खरें । परी सांगातें घेऊं नये तीं माहारें। 
पंडित आणि चाटें पोरें येक केसी. ॥१३॥ 


गधडे । राजहंस आणि कोंबडें। 
माकडें । येक कैसीं ॥१४॥ 


मनुष्य आणि 
राजे आणि 


भागीरथीचें जळ आप । मोरी संबदणी तेंहि आप। 
कुश्चिळ उदक अल्प । सेववेना ॥१५॥ 


याकारणें आचारणशुद्ध । त्याउपरी विचारशुद्ध। 
वीतरागी आणि सुबुद्ध । ऐसा पाहिजे ॥ १६॥ 


शूयंहून मानिलें लंडी । तरी युद्धप्रसंगीं नरकांडी । 
श्रीमंत सांडून बराडी । सेविता कैसे ॥ १७॥ 


येका उदकें सकळ जालें । परी पाहोन पाहिजे सेविलें। 


सगट अवघेंच घेतलें । तरी तें मूर्खषपण ॥ १८॥ 


: समास ९० 





दासबोध 


नाना वेलीत जलांश असतो. उसामध्येही रस 
दाटून भरलेला असतो. पण तो रस आणि चोयट्या 
एक नव्हेत. (६) 
आत्मा देहांत राहणारा आहे, पण देह अनात्मा 
आहे. परमात्मा हा त्याहूनही पलीकडे आहे. त्या निरंजन 
परमात्म्यास देण्यास योग्य उपमाच नाही. (७) 
राजापासून रंकापर्यंत अवघे सर्व मनुष्यमात्रच 
आहेत. पण म्हणून सर्वांना सरसकट एकसारखे 
लेखता येत नाही. (८) 
देव, दानव, मानव, नीच योनी, हीन जीव, पापी 
आणि पुण्यवान असे उदंड प्रकार आहेत. त्यांचा 
अभिप्राय वेगवेगळा आहे. (९) 
भगवंताच्या एकांशाने जग चालते. ईश्वराचा काही 
अंश जगास व्यापून आहे. हे खरे असले, तरी प्रत्येक 
व्यक्ती, पदार्थ यांचे सामर्थ्य वेगवेगळे आहे. एखाद्याच्या 
संगतीने मुक्त होता येते, तर दुसर्‍या एखाद्याच्या संगतीमुळे 
रौरब नरक प्राप्त होतो (१० 
साखर आणि माती दोन्ही पृथ्वीतत्त्वाचीच रूपे 
आहेत. पण म्हणून माती खाता येत नाही. विषातही 
जलतत्त्वच असत नाही का? पण तो सारखेपणा खोटा 
आहे. (११) 
पुण्यात्मा आणि पापात्मा यांच्यामध्ये अंतरात्मा 
एकच आहे. पण म्हणून साधू आणि भोंदू ही सीमा 
ओलांडू नये. (१२) 
सर्वांचा अंतरात्मा एक आहे. हे खरे असले तरी 
महारास बरोबर घेऊन जेवणे योग्य नव्हे. विद्वान आणि 
वात्रट पोरे यांना समान कसे लेखता येईल? (१३) 
मनुष्य आणि गाढव, राजहंस आणि कोंबडा, राजे 
आणि माकडे यांना एक कसे म्हणावे ? (१४) 
भागीरथीचे जल तेही पाणी आणि मोरीतील किंवा 
डबक्यातील पाणी तेही पाणीच, पण म्हणून घाणेरडे 
पाणी थोडेसुद्धा सेवन करता येत नाही. (१५) 
म्हणून माणसाचा आचार शुद्ध हवा, त्यापेक्षाही 
विचार शुद्ध हवेत आणि तो अनासक्त आणि सुबुद्ध 
असाच असायला हवा. (१६) 
समजा, एखाद्या भित्र्या माणसाला शूरापेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ मानले, तर युद्धाच्या प्रसंगी फजितीच होईल. 
श्रीमंतांची सेवा करायची सोडून दरिद्री माणसाची सेवा 
करणे कसे योग्य ठरेल? (१७) 
एका उदकामुळेच सर्व काही उत्पन्न होते. पण 
म्हणून योग्य, अयोग्य पाहूनच त्या वस्तूचे सेवन केले 
पाहिजे. सरसकट सर्वच घेणे हा मूर्खपणा आहे. (१८) 


दासबोध दशक ९३ 


: समास १० 


४७३ 





जीवनाचेंच जालें अन्न । अन्नाचे जालें बमन। 


परी वमनाचें भोजन करित न ये ॥१९॥ 
तैसें निंद्य सोडून द्यावें । वंद्य तें हृदई धरावें । 
सत्कीर्तीनें भराबें । भूमंडळ ॥२०॥ 
उत्तमांसिे उत्तम माने । कनिष्ठांस तें न माने। 


म्हणौन करंटे देवाने । करून ठेवळे ॥२१॥ 


सांडा अवघें करंटपण । धरावें उत्तम लक्षण| 
हरिकथा पुराण श्रवण । नीति न्याये ॥२२॥ 


वर्तायाचा विवेक । राजी राखणें सकळ लोक । 
हळुहळु पुण्यश्लोक । करीत जावे ॥ २३॥ 


मुल्मचे चालीनें चालावे । मुलाच्या मनोगतें बोल्वें । 
तैसें जनास सिकवावें । हळुहळु ॥ २४॥ 


मुख्य मनोगत  राखणें । हेंचि चातुर्याची लक्षणें । 
चतुर तो चतुरांग जाणे । इतर तीं वेडी ॥ २५॥ 


वेड्यास बेडें म्हणों नये । वर्म कदापि बोलें नये। 
तरीच घडे दिग्बिजये । निस्पृहासी ॥२६॥ 


उदंड स्थळीं उदंड प्रसंग । जाणोनि करणें येथासांग । 
प्राणिमात्रांचा अंतरंग । होऊन जावें ॥२७॥ 


मनोगत राखोन 


मनोगत तोडितां, वेबस्ता । बरी नाहीं ॥२८॥ 


याकारणें 
मनोगत राखतां 


मनोगत । राखेल, तो मोठा महंत! 
समस्त । बोढोन येती. ॥२९॥ 


जातां । परस्परे होये अवस्ता। 


| पाण्याचेच अन्न होते. पण त्या अन्नाची ओक झाली, 
तर त्या ओकीचे भोजन करताच येत नाही. (१९) 
त्याप्रमाणेच जे निंद्य आहे, ते सोडून द्यावे. जे वंद्य 

। असेल, ते हृदयात धारण करावे आणि सत्कोर्तीने 
। भूमंडळ भरून टाकावे. (२०) 
उत्तम लोकांना उत्तमच आवडते. कनिष्ठांना उत्तम 
मान्य होत नाही. म्हणूनच देवाने त्यांना भाग्यहीन करून 
ठेवलेले असते. (२१) 
म्हणून श्रीसमर्थ सर्वांना सांगत आहेत की, लोकांनी 

सर्व करंटेपणा सोडून द्यावा आणि उत्तम लक्षणे आत्मसात 
करावीत. त्यांनी हरिकथा, पुराणे यांचे श्रवण करावे 
आणि नीति-न्यायाने वागावे. (२२) 
विचारपूर्वक वागून सर्व लोकांना राजी राखावे आणि 
हळूहळू त्यांना पुण्याच्या मार्गाकडे वळवावे. (२३) 
मुलाशी वागताना जसे आपण मुलाच्या चालीने 
चालतो, त्याचे मनोगत ओळखून बोलतो, त्याप्रमाणेच 
लोकांचे मनोगत जाणून त्यांच्या कलाकलाने घेऊन 
त्यांना हळूहळू शिकवावे. (२४) 
लोकांचे मनोगत राखणे हेच चातुर्याचे लक्षण आहे. 

जो चतुर असतो, तो चतुराचे हे अंग जाणतो. इतर लोक 
वेडेच असतात. (२५) 
पण वेड्या माणसाला कधीही वेडे म्हणू नये. 
चारचौघांमध्ये एखाद्याचे वर्म कधी बोलू नये. असे 
वागले, तरच नि:स्पृह माणसाला यश प्राप्त होते.(२६) 
अनेक स्थळी निरनिरळ्या प्रसंगांना तोंड द्यावे 
लागते. त्या वेळी वेळप्रसंग ओळखून त्या प्रसंगास 
अनुसरून यथायोग्य आचरण करावे लागते. म्हणून 
प्राणिमात्रांच्या अंतरंगाशी एकरूप होऊन जावे. (२७) 
याप्रमाणे मनोगत राखून जरी ती व्यक्ती दूर गेली, 

तरी लोकांना परतभेटीची उत्कंठा लागून राहते. मनोगत 
राखले नाही, तर लोकसंग्रह होऊ शकत नाही. (२८) 
म्हणून जो मनोगत राखतो, तोच श्रेष्ठ महंत 
जाणावा. लोकांचे मनोगत राखले की, समस्त लोक 
त्याच्याकडे आकर्षित होतात. (२९) 





इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सिकवणनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक तेरावा समाप्त. 


दशक चौदावा : अखंड ध्यान 
दशक १४ : समास ९ 
निस्पृहल क्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


ऐका निस्पृह्यची सिकवण । युक्ति बुद्धि शहाणपण । 
जेणें राहे. समाधान । निरंतर ॥१॥ 


सोपा मंत्र परी नेमस्त । साधें वोषध गुणवंत। 
साधें बोलणें सप्रचीत । तैसें माझें ॥२॥ 


तत्काळचि अवगुण जाती । उत्तम गुणाची होये प्राप्ती । 
शब्दवोषध तीत्र श्रोतीं । साक्षपें सेवावे ॥३॥ 


निस्पृहता धरू नये । धरिली तरी सोडूं नये। 
सोडिली तरी हिंडो नये । वोळखीमधें ॥४॥ 


कांता दृष्टी राखो नये । मनास गोडी चाखऊं नये। 
धारिष्ट चळतां दाखऊं नये । मुख आपुलें ॥५॥ 


येके स्थळीं राहो नये । कानकोंडें साहों नये। 
द्रव्य दार पाहो. नये । आळकेपणें ॥६॥ 


नये । दिल्यां द्रव्य घेऊं नये। 
नये । आपणावरी ॥७॥ 


आचारग्रष्ट होऊं 
उणा शब्द येऊं 


भिक्षेविषीं लाजों 
पुसतांहिे देऊं 


धड मळिण नेसों 
दुराग्ह करूं 


नये । बहुत भिक्षा घेऊं नये। 
नये । बोळखी आपली ॥८॥ 


नये । गोड अन्न खाऊं नये। 
नये । प्रसंगें वर्ताबें ॥९॥ 


भोगीं मन असों नये । देहदु:खें त्रासो नये। 
पुढें आशा धरूं नये । जीवित्वाची  ॥१०॥ 


विरक्ती गळों देऊं नये । धारिष्ट चळों देऊं नये। 
ज्ञान मळिण होऊं नये । विवेकबळें ॥११॥ 


करुणाकोर्तन सोडूं नये । अंतर्ध्यान मोडूं नये। 
प्रेमतंतीु तोडू नये । सगुणमूर्तीचा ॥ १२॥ 











श्रीसमर्थ म्हणतात की, नि:स्पृहाची शिकवण 
आता ऐका. त्याच्या ठिकाणी युक्ती, बुद्धी, शहाणपण या 
गोष्टी असणे आवश्यक आहे. त्यायोगेच निरंतर 
समाधान राहते. (१) 
मंत्र सोपा आहे, पण प्रतीती देणारा आहे. औषध 
साधे असावे, पण ते गुण देणारे असावे. तसे माझे 
बोलणे साधे असले, तरी प्रचीतीचे आहे. (२) 
याने अवगुण तत्काळ जातात आणि उत्तम गुणांची 
प्राप्ती होते. म्हणून हे तीव्र शब्दरूप औषध श्रोत्यांनी 
आग्रहाने सेवावे (३) 
आधी नि:स्पृहता धरू नये आणि एकदा धरली तर 
सोडू नये. समजा यदाकदाचित सोडली तर निदान 
ओळखीच्या लोकांमध्ये हिंडू नये. (४) 
स्त्रियांकडे दृष्टी जाऊ देऊ नये. मनास विषयाची 
गोडी चाखवू नये. समजा धारिष्ट चळले, तर तेथून सरळ 
निघून जावे. कुणाला आपले तोंड दाखवू नये. (५) 
एका स्थळी जास्त दिवस राहू नये. लोकांचे 
मिंधेपण सहन करू नये. हावरटपणाने द्रव्य आणि रित्रया 
याच्याकडे पाहू नये. (६) 
आचारगभ्रष्ट होऊ नये. कुणी द्रव्य देऊ लागले तरी 
घेऊ नये. आपल्यावर उणा शब्द येऊ देऊ नये. (७) 
भिक्षा मागण्यास लाजू नये. जररीपेक्षा जास्त 
भिक्षा घेऊ नये. कुणी विचारले तरी आपली ओळख 
देऊ नये. (८) 
धड व स्वच्छ वस्त्र नेसावे. गोड अन्न खाऊ नये. 
कुठल्याही बाबतीत दुराग्रह धरू नये. प्रसंग पाहून 
यथायोग्य वर्तन करावे. (९) 
भोगाच्या ठिकाणी मन आसक्त असू नये. देहदु:ख 
प्राप्त झाले असता त्रासू नये. पुढे जीवित्वाची आशा धरू 
नये. (१०) 
विरक्ती कधी कमी होऊ देऊ नये. धारिष्ट कधी 
सोडू नये. विवेकाच्या बळावर ज्ञान कधी मलिन होऊ 
देऊ नये. (११) 
कोर्तन करून देवाला आळवणे कधी सोडू नये. 
अंतर्यामी भगवंताचे ध्यान केल्याशिवाय कधी राहू नये. 
सगुण मूर्तीच्या ठिकाणी जडलेला प्रेमाचा धागा कधी 
तोडू नये. (१२) 


दासबोध 


दशक १४ : समास ९ 


४७५ 





पोटीं चिंता धरूं 
समई धीर सांडूं 


अपमानितां सिणों 
धि:कारितां झुरे 


लोकलाज धरूं 
खिजवितां खिजों 


शुद्धमार्ग सोडूं 
समंध पडों देऊं 


धरूं 
उडऊं 


'तपीळपण 
उडवितां 
हांसबितां हासों 
चालवितां चालों 


येक वेष धरूं 
येकदेसी होऊं 


सलगी पडों देऊं 
सभेमध्ये बैसों 


नेम आंगीं लाऊं 
अंगीकार करूं 


नित्यनेम सांडूं 
परतंत्र होऊं 
मोडूं 
होऊं 


वैभव दृष्टी पाहों 
येकांत मोडूं देऊं 


स्वतंत्रता 
परापेक्षा 


अनर्गळता 
'कोठेंतरी होऊं 


करूं 


नये। कष्टें खेद मानूं नये। 
नये । कांहीं केल्या ॥१३॥ 


नये । निखंदितां करष्टों नये। 
नये । कांहीं केल्या ॥१४॥ 


नये । लाजवितां लाजों नये। 
नये । विरक्त पुरुषें ॥१५॥ 


नये । दुर्जजासी तंडों नये। 
नये । चांडाळासी ॥१६॥ 


नये । भांडवितां भांडों नये। 
नये । निजस्थिती आपुली ॥ १७॥ 


नये । बोलवितां बोलों नये। 
नये । क्षणक्ष्णा ॥१८॥ 


नये । येक साज करूं नये। 


नये । भ्रमण करावें ॥१९॥ 
नये । प्रतिग्ह घेऊ नये। 
नये । सर्वकाळ ॥२०॥ 


नये । भरवसा कोणास देऊं नये। 
नये । नेमस्तपणाचा ॥२१॥ 


नये । अभ्यास बुडों देऊं नये। 


नये । कांहीं केल्या ॥२२॥ 
नये । निरापेक्षा तोडूं नये। 
नये । क्षणक्ष्णा ॥२३॥ 


नये । उपाधीसुखें राहो नये। 
नये । स्वरूपस्थितीचा ॥२४॥ 


नये । लोकलाज धरू नये। 
नये । आसक्त कदा ॥ २५॥ 





पोटात कुठलीही चिंता करू नये. कष्ट झाले तरी 
खेद मानू नये. कुठलाही कठीण प्रसंग ओढवल्यावरही 
काही झाले तरी धीर सोडू नये. (१३) 
कुणी अपमान केला तर शीण मानू नये. कुणी 
निंदा केली तरी कष्टी होऊ नये. कुणी धिक्कार केला 
तरी मनातल्या मनात झुरू नये. (१४) 
लोकांची लाज धरू नये. त्यांनी मुद्दाम लाजवण्याचा 
प्रयत्न केला तरी लाजू नये. खिजवायचा, चिडविण्याचा 
प्रयत्न केला तरी विरक्त पुरुषाने चिडू नये. (१५) 
शुद्ध आचरणाचा मार्ग सोडू नये. दुर्जन माणसाशी 
वादविवाद, भांडण करू नये. नीच माणसाशी शक्‍यतो 
संबंधच येऊ देऊ नये. (१६) 
तापटपणा करू नये. कुणी मुद्दाम भांडण लावून 
देण्याचा प्रयतन केला तरी आपण भांडू नये. आपली 
निजस्थिती उडवून देण्याचा कुणी प्रयत्न केला तरी ती 
उडवून देऊ नये. (१७) 
कुणी हसविण्याचा प्रयत्न केला, तर उगीचच्या 
उगीच आपण हसू नये. मुद्दाम कुणी बोलते करण्याचा 
प्रयत्न केला तरी बोलू नये. क्षणोक्षणी लोक चालवतील 
तसे चालू नये. (१८) 
नेहमी एकच वेष करू नये. वागण्याची एकच 
ठेवण असू नये. एकदेशी राहू नये. नित्य भ्रमण 
करीत असावे. (१९) 
कुणाशीही सलगी करू नये. दान कधी घेऊ नये. 
सदासर्वकाळ लोकसमुदायात बसू नये. (२०) 
कुठलाही नेम अंगी लावून घेऊ नये. कुणाला जामीन 
राहू नये. नियमितपणाच्या बंदिस्त राहू नये. (२१) 
आपला नित्यनेम कधी सोडू नये. रोजच्या रोज 
अभ्यास करावा. त्यात चूक होऊ देऊ नये. काहीही झाले 
तरी परतंत्र होऊ नये. (२२) 
आपली स्वतंत्रता जतन करावी. नेहमी निरपेक्ष 
असावे. आणि क्षणाक्षणाला दुसर मदत करील, ही 
अपेक्षा कधी करू नये. (२३) 
आपल्या दृष्टीने लोकांचे ऐश्वर्य कधी पाहू नये. 
उपाधीचे कधी सुख मानून एकाच स्थळी राहू नये. 
आपल्या निजस्थितीच्या एकांताचा कधी भंग होऊ देऊ 
नये. (२४) 
कधीही उच्छंखलता, स्वेच्छाचार करू नये. लोकांची 
भीड, लाज बाळगू नये. कधीही, कोठेही आसक्त होऊ 
नये. (२५) 


'४७६ दशक १४ 


परंपर तोडू नये । उपाधी मोडूं देऊं नये। 
ज्ञानमार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं ॥ २६॥ 


नये । वैराग्य मोडूं देऊं नये। 
नये । कदाकाळीं ॥२७॥ 


नये । अनित्य पोटीं धरूं नये। 
नये । भलतीकडे ॥२८॥ 


नये । कंटाळवाणें बोलों नये। 
नये । येकेस्थळीं ॥२९॥ 


नये । केली तरी धरूं नये। 
नये । उपाधीमधें ॥३०॥ 


कर्ममार्ग सांडूं 
साधन भजन खंडूं 


अतिवाद करूं 
रागे भरी शभरों 


न मनी त्यास सांगों 
बहुसाल असों 


कांहीं उपाधी करूं 
धरिली तरी सांपडों 
थोरपणें असों 

कांहीं मान इछूं 


साधेपण सोडूं 
बळात्कारें जोडू 


नये । महत्त्व धरून बैसों नये। 
नये । कोठेंतरी ॥३१॥ 


नये । सानेपण मोडू नये। 
नये । अभिमान आंगीं ॥३२॥ 


अधिकारेंबीण सांगों नये । दाटून उपदेश देऊं नये। 
कानकोंडा करूं नये । परमार्थ कदा ॥ ३३॥ 


कठिण वैराग्य सोडूं नये । कठिण अभ्यास सांडूं नये । 
कठिणता धरू नये । कोणेकेवबिशईं ॥ ३४॥ 


कठिण शब्द बोलों नये । कठिण आज्ञा करूं नये। 
कठिण धीरत्व सोडूं नये । कांहीं केल्या ॥ ३५॥ 


आपण आसक्त होऊं नये । केल्यावीण सांगों नये। 
बहुसाल मागो नये । शिष्यवर्गासी ॥ ३६॥ 


उद्धर शब्द बोलों नये । इंद्रियें स्मरण करूं नये। 
शाक्तमार्गे भरो नये । मुक्तपणे भरी ॥ ३७॥ 


नीच कृतीं ल्ाजों नये । वैभव होतां माजो नये। 


क्रोधे भरी भरो नये । जाणपणें ॥३८॥ 
थोरपणें चुकों नये । न्याये नीति सांडूं नये। 
अप्रमाण वर्तो नये । कांहीं केल्या. ॥३९॥ 


: समास ९ 








दासबोध 


परंपरेचे रक्षण करावे. उपासनेची उपाधी कधी सोडू 
नये आणि कधीही ज्ञानमार्गाचा त्याग करू नये. (२६) 
कर्ममार्गाचे यथासांग आचरण करावे. आपले 
वैराग्य नेहमी जतन करावे. साधनात आणि भजनात 
कधीही खंड पडू देऊ नये. (२७) 
अतिवाद करू नये. अन्याय पोटी धरू नये. रागाच्या 
भरीला पडून भलतीकडे वाहात जाऊ नये. (२८) 
जो आपले ऐकत नसेल, त्याला सांगायला जाऊ 
नये. लोकांना कंयळवाणे वाटेल असे बोलू नये. एकाच 
स्थळी अनेक वर्षे राहू नये. (२९) 
काही उपाधी करू नये. केली, तरी तिलाच 
धरून राहू नये. समजा धरली तरी त्या उपाधीतच 
कायम गुंतून राहू नये. (३०) 
आपण कुणी थोर व्यक्ती आहोत अशी भावना 
मनात बाळगू नये. आपलेच महत्त्व धरून बसू नये. 
कुठेही कोणाकडूनही मानाची इच्छा करू नये. (३१) 
आपला साधेपणा सोडू नये. लहानपणा मोडू नये. 
आणि बळेच अंगी अभिमान येऊ देऊ नये. (३२) 
आपला अधिकार असल्याशिवाय कुणाला काही 
सांगायला जाऊ नये. एखाद्याला त्याची इच्छा नसता उपदेश 
देऊ नये. मिंधेपणाने कधी परमार्थ करू नये. (३३) 
प्रखर वैराग्य असावे. कठीण वाटला तरी अभ्यास 
कधी सोडू नये. कोणाशीही कठोरपणे वागू नये. (३४) 
कुणाला कठोर शब्द बोलू नये. पालन करण्यास 
अवघड अशी आज्ञा कुणाला करू नये. कुठल्याही 
प्रसंगी आपले कठीण धैर्य सोडू नये. (३५) 
आपण कुठेही आसक्त होऊ नये. आपण स्वत: 
केल्याशिवाय एखादी गोष्ट दुसऱ्या कुणाला करण्यास 
सांगू नये. आपल्या शिष्यवर्गाकडून कधीही काही 
मागू नये. (३६) 
कधीही उद्धट शब्द बोलू नये. इंद्रियांनी विषयांचे 
स्मरण करू नये. मुक्तपणाचा अभिमान धरून स्वेच्छाचाराचे 
वर्तत कधी करू नये. (३७) 
हलके काम करायला लाजू नये. वैभव प्राप्त झाले 
असता माजू नये. विचाराने वागावे आणि क्रोधाच्या 
अधीन कधी होऊ नये. (३८) 
आपल्याला कोण विचारणार आहे, या मोठेपणाच्या 
आढ्यतेने चुकीचे आचरण करू नये. न्यायनीती यांचा 
कधी त्याग करू नये. कुठल्याही परिस्थितीत अयोग्य 
वर्तन करू नये. (३९) 


दासबोध 


दशक १४ : समास ९ 


४७७ 





कळल्याबीण बोलों नये । अनुमानें निश्चये करूं नये । 
सांगतां दुःख धरूं नये । मूर्खपणें ॥ ४०॥ 


सावधपण सोडूं नये । व्यापकपण सांडूं नये। 
कदा सुख मानूं नये । निसुगपणाचें ॥ ४१॥ 
विकल्प पोटीं धरूं नये । स्वार्थआज्ञा करूं नये। 
केली तरी टाकू नये । आपणास पुढें ॥४२॥ 
प्रसंगेंवीण बोलों नये । अन्वयेंबीण गाऊं नये। 
विचारेंबीण जाऊं नये । अविचारपंथें ॥ ४३॥ 
परोपकार सांडूं नये । परपीडा करू नये। 
विकल्प पडों देऊं नये । कोणीयेकासी ॥ ४४॥ 
नेणपण सोडूं 
द्रव्यासाठीं हिंडों 


संशयात्मक बोलों 


नये । महंतपण सांडूं नये। 
नये । कीर्तन करीत ॥ ४५॥ 
नये । बहुत निश्चये करूं नये। 
निवहिंबीण धरूं नये । ग्रंथ हाती. ॥४६॥ 
जाणपणें पुसों नये । अहंभाव दिसो नये। 
सांगेन ऐसें म्हणों नये । कोणीयेकासी ॥ ४७॥ 


ज्ञानगर्व धरू नये । सहसा छळणा करूं नये। 
कोठें वाद घालूं नये । कोणीयेकासी ॥ ४८॥ 


स्वार्थबुद्धी जडो नये । कारबारी पडों नये। 
कार्येकर्ते होऊं नये । राजद्वारी ॥ ४९॥ 


कोणास भर्वसा देऊं नये । जड भिक्षा मागो नये। 
भिक्षेसाठी सांगों नये । परंपण आपुली ॥ ५०॥ 
सोइरिकींत पडों 
प्रपंचाची  जडों 


नये । मध्याबर्ति घडो नये। 
नये । उपाधी आंगी ॥ ५१॥ 


प्रपंचप्रस्ती जाऊं नये । बाष्कळ अन्न खाऊं नये। 
पाहुण्यासरिसें घेऊं नये । आमंत्रणे कदा ॥५२॥ 
श्राध पक्ष सटी सामासें । शांती फळशोबन बार्सें। 
भोग राहाण बहुबसें । नवस व्रतें उद्यापनें ॥५३॥ 


तेथें निस्पृहें जाऊं नये । त्याचें अन्न खाऊं नये। 
येळिलवाणें करूनये । आपणासी ॥५४॥ 





एखादा विषय स्वत:ला नीट कळल्याशिवाय 
त्यासंबंधी बोलू नये. केवळ कल्पनेने एखाद्या गोष्टीसंबंधी 
निश्चयपूर्वक विधान करू नये. आपल्याला कुणी काही 
चांगले सांगू लागले, तर ते नीट ऐकून घ्यावे. मूर्खपणाने 
दुःख मानू नये. (४०) 
सावधपण कधी सांडू नये. मनाचे व्यापकपण कधी 
सांडू नये. आळसाचे कधी सुख मानू नये. (४१) 
कुणाविषयीही मनात विकल्प येऊ देऊ नये. 
आपल् स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱयाला आज्ञा करू नये. 
समजा, अपरिहार्य परिस्थितीत आज्ञा केली, तर तिने 
सर्वांचेच काम साधेल असे पाहावे. (४२) 
प्रसंग पडल्याशिवाय उगीच बोलू नये. आग्रहाशिवाय 
गाऊ नये. विचार न करता अयोग्य मार्गाने जाऊ नये. (४३) 
परोपकार केल्याखेरीज राहू नये. परपीडा कधी 
करू नये. लोकांच्यात वितुष्ट निर्माण होईल असे काही 
करू नये. (४४) 
आपल्याला सर्व कळते असे कधी मानू नये, पण 
महंतपणाला बाधा येऊ देऊ नये. द्रव्यासाठी गावोगाव 
कोर्तन करीत हिंडू नये. (४५) 
संशयात्मक कधी बोलू नये. उगीचच अनेक 
निश्चय करू नयेत. समजावून सांगण्याचे सामर्थ्य 
असल्याशिवाय लोकांपुढे ग्रंथ वाचू नये. (४६) 
परीक्षा पाहण्यासाठी कुणाला काही विचारू नये. 
आपल्या मोठेपणाचे प्रदर्शन करू नये. कुणाला काही 
सांगेन असे खोटे आश्वासन देऊ नये. (४७) 
ज्ञानाचा गर्व धरू नये. सहसा कुणाची टवाळी करू 
नये. कुठेही उगीच कोणाशी वाद घालीत बसू नये. (४८) 
स्वार्थ-बुद्धी जडू देऊ नये. राजद्वारी कार्यकर्ते 
होऊन कुठल्याही कारभारात पडू नये. (४९) 
कोणाला उगीच आश्वासने देऊ नये. जड भिक्षा 
कधी मागू नये आणि भिक्षा मिळावी यासाठी आपली 
गुरुपरंपरा कधी सांगू नये (५०) 
कुठेही सोयरिकीत पडू नये. मध्यस्थी कधी करू 
नये. प्रपंचाची उपाधी कधी अंगी जडू देऊ नये. (५१) 
प्रपंचाचे जेथे प्रस्थ असेल, तेथे जाऊ नये. 
अपवित्र अन्न खाऊ नये. पाहुण्याबरोबर कोणाची आमंत्रणे 
घेऊ नयेत. ( ५२) 
श्राद्ध, पक्ष, सटी, सहामास, शांती, फळशोभन, 
बारसे, भोग, राहाण, नवस, व्रते, उद्यापने, (५३) 
जेथे याप्रमाणे संस्कार सुरू असतील, तेथे नि:स्पृहाने 
कधी जाऊ नये आणि त्या माणसाचे अन्नही कधी 
खाऊ नये. स्वतःला त्याने अशुद्ध, संस्काररहहित, अपवित्र 
करून घेऊ नये. (५४) 


४७८ दशक ९४: 
लग्नमुहूती जाऊं नये । पोटासाठी गाऊं नये। 
मोलें कीर्तन करू नये । कोठेंतरी ॥ ५५॥ 


आपल्य भिक्षा सोडूं नये । वारे अन्न खाऊं नये। 
निस्पृहासि घडो नये। मोल्यात्रा ॥५६॥ 


मोलें सुकृत करू नये । मोलपुजारी होऊं नये। 
दिल्हा तरी घेऊं नये । इनाम निस्पृहे ॥ ५७॥ 


कोठें मठ करूं नये । केल तरी तो धरूं नये। 
मठपती होऊन बैसों नये । निस्पृह पुरुषें. ॥५८॥ 


निस्पृहें अवघेचि करावें । परी आपण तेथें न संपडावें। 
परस्परे उभारावें । भक्तिमार्गासी ॥ ५९॥ 


नये । आळस दृष्टी आणूं नये। 


प्रेब्रॅंबिण राहों 
पाहों नये । वियोग उपासनेचा ॥६०॥ 


देह अस्तां पाहों 


पडों 
मोडूं 


उपाधीमध्यें 
भजनमार्ग 


नये । उपाधी आंगीं जडों नये। 
नये । निसंगळपणें 1॥६१॥ 


नये । उपाधीविण कामा नये। 
नये । विभक्ति खोटी ॥६२॥ 


क्रू 
सोडूं 


बहुउपाधी 
सगुणभक्मति 


नये। 
॥६३॥ 


बहुसाल धांबों 
बहुत कष्ट करूं 


नये । बहुसाल राहो 
नये । असुदें खोटें 


नये । अबोलणें कामा नये। 
नये । उपबास खोटा ॥ ६४॥ 


बहुसाळ बोलों 
बहुत अन्न खाऊं 


बहुसाळ निजों 
बहुनेम धरूं 


बहु जनीं असों 
बहु देह पाळूं 


नये । बहुत निद्रा मोडूं नये। 
नये । बाएकळ खोटें ॥६५॥ 


नये । बहु आरण्य सेऊं नये। 
नये । आत्महत्या खोटी ॥६६॥ 


नये । संतसंग सांडूं नये। 
नये । अनाचार खोटा ॥६७॥ 


बहु संग धरूं 
कर्मठपण कामा 





समास ९ दासबोध 
कुणाच्याही घरी लग्नमुहूर्ताच्या वेळी जाऊ नये. 
पोटासाठी कधी गाऊ नये. कोठेही बिदागी ठरवून कधी 
कौोर्तत करू नये. (५५) 
आपले भिक्षा मागणे कधी सोडू नये. वार लावून 
तेथील अन्न खाऊ नये. दुसऱ्याच्या पैशाने होणारी यात्रा 
निःस्पृहाने कधी करू नये. (५६) 
दक्षिणा ठरवून कधी पुण्यकर्म करू नये. कधी 
पगारी पुजारी बनू नये. दुसऱ्याने इनाम देऊ केले तरी 
निःस्पृहाने ते घेऊ नये. (५७) 
निःस्पृहाने कोठेही मठ करू नये. केला तरी तो 
धरून राहू नये. नि:स्पृह पुरुषाने कधीही मठपती होऊन 
बसू नये (५८) 
नि:स्पृहाने सर्व काही करावे, पण आपण त्यात 
गुंतू नये. परस्पर दुसऱ्याकडून भक्तिमार्गाचा प्रचार 
करावा. तो वाढवावा. (५९) 
त्याने प्रयत्न केल्याशिवाय कधी राहू नये. कधी 
आळस दृष्टीपुढे आणू नये. जोपर्यंत देहे आहे तोपर्यंत 
त्याने उपासनेला कधी सोडू नये. (६०) 
त्याने कधी उपाधीमध्ये पडू नये. उपाधी मध्ये 
गुंतू नये. आणि अव्यवस्थितपणामुळे भजनमार्ग 
सोडू नये. (६१) 
फार उपाधी करू नये. पण उपाधीच करायची 
नाही असेही होऊ देऊ नये. त्याने सगुणभक्ती कधी 
सोडू नये. भगवंताशी हैत अथवा वेगळेपणा नसावा. 
तसा असणे योग्य नव्हे. (६२) 
अनेक वर्षे धावाधाव करू नये. एकाच ठिकाणी 
अनेक वर्षे राहू नये. फार कष्ट करू नयेत, पण 
आयतेपणाही करू नये. तो योग्य नव्हे. (६३) 
अखंड बोलत राहू नये किंवा अगदी अबोलही राहू 
नये. फार अन्न खाऊ नये आणि अन्नाबीण राहणे हेही 
योग्य नव्हे. (६४) 
फार वेळ झोपू नये. आणि निद्रा न घेताही राहू 
नये. फार नेम धरू नयेत, पण नेमरहित राहाणेही 
अयोग्य होय. (६५) 
सारखेच लोकांत मिसळू नये किंवा सतत 
अरण्यवासही करू नये. देहाचे फार लाड करू नयेत 
आणि आत्महत्याही करू नये. (६६) 
कुणाशीही अति संग करू नये. पण संतसंग मात्र 
कधी सोडू नये. फार कर्मठपणाही नसावा. पण 
अनाचार खोट हेही ध्यानात ठेवावे. (६७) 


दासबोध 


बहु ल्ेकिक सांडूं नये । ल्येकांधेने होऊं नये। 
बहु प्रीती कामा नये । निष्ठुता खोटी ॥६८॥ 


बहु संशये धरूं नये । मुक्‍तमार्ग कामा नये! 
बहु साधनीं पडों नये। साधनेंबीण खोटें ॥६९॥ 


बहु विषये भोगू नये । विषयत्याग करितां नये। 
देहलोभ धरू नये । बहु त्रास खोटा ॥७०॥ 


वेगळा अनुभव घेऊं नये । अनुभवेंबीण कामा नये। 
आत्मस्थिती बोलों नये । स्तब्धता खोटी ॥ ७१॥ 


मन उरो देऊं नये । मनेंबीण कामा नये| 
अलक्ष वस्तु लक्षा नये । लक्षेंबीण खोटें ॥७२॥ 


अंधकार! 
॥७३॥ 


मनबुद्धीअगोचर । बुद्धीबीण 
जाणीवेचा पडो विसर । नेणीव खोटी 


नये । ज्ञानेंवीण कामा नये। 
नये । तर्केवीण खोटें ॥ ७४॥ 


ज्ञातेपण धरूं 
अतर्क्य वस्तु तर्का 


नये । विस्मरण पडों नये। 
नये । केलीयाबीण न चले॥ ७५॥ 


दृश्यस्मरण कामा 
कांहीं चर्चा करूं 


नये । वर्णसंकर करू नये। 
नये । अभिमान खोटा ॥ ७६॥ 


जगीं भेद कामा 
आपल्म धर्म उडऊं 


नये । विवेकेंबीण चालो नये। 
नये । कांहीं केल्या. ॥७७॥ 


आशाबद्धत बोलों 
समाधान हालों 


अबद्ध पोथी लेहों 
अबद्ध वाचू 


नये । पोथीवीण कामा नये। 
नये । वाचिल्याबीण खोटें ॥ ७८॥ 


निस्पृहें वगत्रुत्व सांडूं नये । आशंका घेतां भांडों नये । 
श्रोतयांचा मानूं नये। बीट कदा  ॥७९॥ 





दशक १९४: 


समास ९ ४७९ 





फार लोकाचार सोडू नये, पण लोकांच्या आधीन 
होऊनही राहू नये. कुणावरही फार प्रेम करू नये, पण 
निष्ठ्रतेने वागणेही अयोग्यच होय. (६८) 

फार संशय धरू नये आणि स्वेच्छाचारही करू 
नये. अनेकानेक साधनांच्या मागे लागू नये. पण 
साधनेशिवाय राहणेही योग्य नाही. (६९) 

फार विषय भोगू नये, पण साधनोपयोगी विषयाचा 
त्याग करू नये. तसेच शरीरनिर्वाहासाठी आवश्यक 
अशा विषयांचा त्याग करणेही योग्य नव्हे. देहलोभ धरू 
नये, पण उगीचच देहाला त्रास सोसायला लावणेही 
अयोग्य होय. (७०) 

वेगळेपणाने अनुभव घेऊ नये, पण अनुभवाशिवायही 
राहता कामा नये. आत्मस्थिती कुणाला सांगू नये हे खरे, 
'पण म्हणून तिच्यासंबंधी सर्वस्वी मौन पाळणे हेही 
अयोग्य होय. (७१) 

मनाला शिल्लक उरू देऊ नये, उन्मनी प्राप्त 
करावी हे खरे, पण मनाशिवाय कार्य होऊ शकत नाही 
म्हणून वश केलेले मन असायलाच हवे. तसेच अललक्ष 
बस्तू जे परब्रह्म ते लक्षात येत नाही, पण म्हणून तिच्या 
अनुसंधानाशिवाय राहाणे हे अयोग्य होय. (७२) 

परब्रह्मवस्तू मनबुद्धी अगोचर आहे हे खरे असले 
तरी बुद्धीशिवाय तिचे ज्ञान होऊ शकत नाही. बुद्धी नसेल तर 
अज्ञानरूपी अंधकार दूर होणार नाही. जाणिवेचा विसर पडणे, 
स्वात्मानुभवासाठी आवश्यक आहे हे खरे, पण नेणीव 
म्हणजेच अज्ञानास योग्य मानता येत नाही. (७३) 

ज्ञातेपणाचा अभिमान धरू नये हे बरोबर आहे 
पण म्हणून ज्ञानाशिवाय राहणेही उपयोगी नाही. परब्रह्म 
वस्तू अतर्क्य आहे. तिच्यासंबंधी तर्क करता येत 
नाही हे खरे असले, तरी तर्कच न करणे हे अयोग्य 
आहे. (७४) 

दृश्य वस्तूचे स्मरण असणे उपयुक्त नाही, पण 
म्हणून विस्मरणाचा अंगीकार करणे योग्य नाही. कारण 
नसताना चर्चा करू नये. जेव्हा आवश्यक असेल, तेव्हा 
चर्चा केल्याशिवाय चालू शकत नाही. (७५) 

जगात भेद मानू नये, हे जरी खरे असले, तरी 
वर्णसंकर कधी करू नये. आपला धर्म कधी सोडू नये, 
पण त्याचा अभिमान बाळगणे हे अयोग्य होय. (७६) 

मनात कसली तरी आशा ठेवून बोलू नये. 
विवेकाशिवाय वर्तन करू नये. काहीही झाले तरी आपले 
समाधान भंग होऊ देऊ नये. (७७) 

विषयांची संगती नसलेली विस्कळित पोथी लिहू 
नये. पण पोथीशिवाय राहू नये. अशुद्ध वाचू नये, पण 
काहीच न वाचता राहणेही योग्य नव्हे. (७८) 

निःस्पृहाने कधी वक्तृत्व सोडू नये, पण श्रोत्यांनी 
शंका घेतली तर त्यांच्याशी भांडू नये. कधीही श्रोत्यांचा 
कंटाळा मानू नये. (७९) 





४८० 


हे सिकवण धरितां चित्तीं । सकळ सुखें बोळगती। 
॥ ८०॥ त्याप्रमाणे वागले तर सर्व सुखे प्राप्त होतात. आणि 


आंगीं बाणे महंती । अकस्मात 


दर्शक १४: समास २ 


दासबोध 
ही शिकवण जर चित्तात दृढ धरली आणि 


अकस्मात महंताचे उत्तम गुण आपल्या ठिकाणी प्रकट 
होऊ लागतात. (८०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' निस्पृहल क्षणनाम' समास पहिला समाप्त. 


दशक १९४ 


(3) 3) 


: समास २ 


भिक्षानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । 
बोंभबति या पक्षा । रक्षिले पाहिजि ॥१॥ 


भिक्षा मागोन जो जेविला । तो निराहारी बोलिला । 
प्रतिग्हावेगळा जाला । भिक्षा मागता ॥२॥ 


संतासं.त जे जन । तेथें कोरान मागोन करी भोजन 

तेणें केलें अमृतप्राशन । प्रतिदिनी ॥३॥ 
श्लोक 

भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रह: । 

असंतो वापि संतो वा सोमपानं दिने दिने ॥१॥ 


ऐसा भिक्षेचा महिमा । भिक्षा माने सर्वोत्तमा। 
_ ईश्वशचा अगाध महिमा । तोहि भिक्षा मागे ॥४॥ 


दत्त गोरक्ष आदिकरूनी । सिद्ध भिक्षा मागती जनीं । 
निस्पृहता  भिशक्षेपासुनी । प्रट होये ॥५॥ 


बार ल्ाऊन बसल्म । तरी तो पराधेन जाल्म। 
तैसीच  नित्यावळील् । स्वतंत्रता कैंबी ॥६॥ 


आठां दिवसां धान्य मेळविलें । तरी तें कंटाळवाणें जालें। 


प्राणी येकायेकीं चेबलें । नित्यनूतनतेपासुनी ॥ ७॥ 


नित्य नूतन हिंडाबें । उदंड देशाटण करावें। 
तरीच भिक्षा मागतां बरवें । एलाघ्यवाणें ॥८॥ 


अखंड भिक्षेचा अभ्यास । तयास वाटेना परदेश । 
जिकडे तिकडे स्वदेश । भुवनत्रे ॥९॥ 


भिक्षा मागतां किरको नये । भिक्षा मागतां ल्ाजों नये । 
भिक्षा मागतां भागो नये । परिभ्रमण करावें ॥ १०॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, ब्राह्मणांच्या जीवनपद्धतीचे 
मुख्य लक्षण त्यांनी भिक्षा मागितली पाहिजे हे आहे. 
“* ओम भवति भिक्षां देहि' या ब्रीदाचे त्यांनी रक्षण 
केले पाहिजे. (१) 
जो ब्राह्मण भिक्षा मागून जेवतो, तो निराहारी मानला 
जातो. भिक्षा मागण्यामुळे तो दानांत येणाऱ्या दोषापासून 
अलिप्त होतो. (२) 

जो संत आणि असंत लोकांच्या जवळ कोरान्न 
मागून भोजन करतो, त्याने रोजच्या रोज अमृतप्राशनच 
केले आहे, असे मानावे. (३) 

अर्थ-भिक्षा मागून पोट भरणारा माणूस निराहारी 
असतो. भिक्षा घेणे म्हणजे दान घेणे नव्हे. भिक्षा घालणारे 
लोक सजन असोत किंवा दुर्जन असोत, त्यांनी घातलेल्या 
भिक्षेने पोट भरणे म्हणजे रोज सोमपान करणेच होय. (१) 

भिक्षेचा असा महिमा आहे. ईश्वरलाही भिक्षा 
मागणे मान्य आहे. ईश्वराचा महिमा अगाध असून तोही 
भिक्षा मागतो. (४) 

दत्त, गोरक्ष आदी सिद्धही लोकांत भिक्षा मागतात. 
भिक्षेमुळे भिक्षा मागणाराची नि:स्पृहताच प्रगट होत 
असते. (५) 

जो वार लावून जेवतो तो पराधीन होतो. त्याप्रमाणे 
जो नित्य एखाद्याच्या घरी नेमाने जेवतो, त्याला स्वतंत्रता 
कुठली ? (६) 

आठ दिवसांनी एकदाच धान्य मिळवले तर ते 
कंटळवाणे होते. नित्य नूतनतेच्या लाभापासून त्या 
व्यक्ती वंचित होतात. (७) 

नित्य नूतन ठिकाणी हिंडावे, उदंड देशाटन करावे, 
तरच भिक्षा मागणे हे प्रशंसनीय ठरते. (८) 

जो नेहमीच भिक्षा मागून जेवतो, त्याला कुठलाही 
देश परका वाटत नाही. त्रिभुवनात तो कोठेही गेला तरी 
जिकडे-तिकडे त्याला स्वदेशच वाटतो. (९) 

भिक्षा मागताना कुरकुर करू नये. भिक्षा मागताना 
लाजू नये. भिक्षा मागताना थकून जाऊ नये. भिक्षा 
मागणाराने परिभ्रमण करावे. (१०) 


दासबोध 


दशक १४: समास २ 


४८९ 





भिक्षा आणि चमत्कार । च्याकाटती  लहानथोर। 
कौर्ति वणी निरंतर । भगवंताची ॥११॥ 


भिक्षा म्हणिजे कामधेनु । सदा फळ नव्हे सामान्यु। 
भिक्षेस करी जो अमान्यु । तो करंटा जोगी ॥१२॥ 


भिक्षेनें बोळखी होती । भिक्षेनें भरम चुकती! 


सामान्य भिक्षा मान्य करिती । सकळ प्राणी ॥ १३॥ 
भिक्षा म्हणजे निर्भये स्थिती । भिक्षेनें प्रगटे महंती । 
स्वतंत्रता ईश्वरपराप्ती । भिक्षागुणें ॥ १४॥ 


भिक्षेस नाहीं. आडथाळा । भिक्षाहारी तो' मोकळा । 
भिक्षेकरितां सार्थक वेळा । काळ जातो ॥ १५॥ 


भिक्षा म्हणिजे अमरवल्ली । जिकडे तिकडे लगडली । 
अवकाळी फलदायेनी जाली । निर्ल्लंजासी ॥१६॥ 


पृथ्वीमधें देश नाना । फिरतां उपवासी मरेना। 
कोणे येके ठाई जना । जड नव्हे ॥ १७॥ 


गोरज्य वाणिज्य कृषी । त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेसी । 
बिसंभो. नये झोळीसी । कदाकाळीं ॥१८॥ 


भिक्षेऐसें नाहीं वैराग्य । वैराग्यापरतें नाहीं भाग्य । 


वैराग्य नस्तां अभाग्य । येकदेसी ॥१९॥ 
कांहीं भिक्षा आहे म्हणावें । अल्पसंतोषी  असावें। 
बहुत आणितां घ्यावें ।मुष्टी येके ॥२०॥ 


सुखरूप भिक्षा मागणें । ऐसीं निस्पृहतेचीं लक्षणें । 
मृद बागविळास करणें । परम सौख्यकारी ॥२९॥ 


ऐसी भिक्षेची स्थिती । अल्प बोलिलें येथामती। 
भिक्षा वांचबी विपत्ती) होणार काळीं ॥ २२॥ 





एखादा माणूस भिक्षा मागतो आणि चमत्कार करतो, 
हे ऐकल्यावर किंवा पाहिल्यावर लहान-थोर माणसे 
आश्चर्यचकित होतात. तो भगवंतांची कीर्ती निरंतर वर्णन 
करीत असतो. (म्हणूनच चमत्कार घडतात.) (११) 
भिक्षा म्हणजे सदा फळ देणारी कामधेनूच होय. 
तिला सामान्य मानू नये. जो भिक्षेला अमान्य करतो, तो 
योगी असला तरी भाग्यहीन जाणावा. (१९२) 
भिक्षेने नवीन ओळखी होतात. भ्रम नाहीसे होतात. 
सर्व प्राणी सामान्यपणे भिक्षा मान्य करतात. (९१३) 
भिक्षा म्हणजे निर्भय स्थिती होय. भिक्षेने महंती 
प्रकट होते. भिक्षेच्या योगे स्वतंत्रता कायम राहून 
ईश्वरप्राप्तीसुद्धा होते. (१४) 
भिक्षा मागण्यात काहीही अडथळा नाही. भिक्षाहारी 
हा उपाधीपासून मोकळा असतो. भिक्षेकरिता जो वेळ 
लागतो, तेवढा काळ सार्थकी लागतो. (१५) 
भिक्षा म्हणजे जिकडे-तिकडे फळाफुलांनी लगडलेली 
जणू अमर वेल आहे. जे निर्लज्ज लोक असतात, त्यांना 
त्यांच्या वाईट दिवसांत ती फलदायिनी ठरते. (१६) 
पृथ्वीमध्ये इतके अनेक प्रकारचे देश आहेत की, 
त्या देशांतून फिरणारा भिक्षेकरी उपाशी मरत नाही. कारण 
तो कोठेही एका जागी राहात नसल्याने (नित्य नवीन 
ठिकाणच्या) लोकांना तो जड वाटत नाही. (१७) 
दूधदुभत्याचा व्यवसाय, व्यापारधंदा अथवा शेती 
याहूनही भिक्षेला प्रतिष्ठा आहे. म्हणून कधीही झोळीला 
बाजूला करू नये. (१८) 
भिक्षा मागणे हे वैराग्याचे लक्षण आहे आणि 
वैराग्यासारखे भाग्य दुसरे नाही. वैराग्य जर नसेल तर तो 
माणूस एकदेशी आणि भाग्यहीन समजावा. (१९) 
“काही भिक्षा आहे का' असे कुणाच्याही दारापुढे 
म्हणावे आणि जी भिक्षा मिळेल त्यात अल्पसंतोषी 
असावे. भिक्षा घालणाराने अधिक देऊ केल्यास फक्त 
एक मूठभर भिक्षा घ्यावी (२० 
भिक्षा मागताना ती प्रसन्नपणे मागावी, हे नि:स्पृहाचे 
लक्षण आहे. सर्वांशी अत्यंत गोड, मृदू शब्दांत बोलावे 
म्हणजे ऐकणारालाही परम सुख मिळते. (२१) 
अशी ही भिक्षेची स्थिती येथे यथामती थोडीशी 
सांगितली आहे. पुढे येणाऱ्या संकयतून भिक्षा माणसाला 
वाचवते. (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' भिक्षानिर्पणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )--16 ५ 





४८२ दशक १४ : समास ३ दासबोध 

दशक १९४ : समास ३ 

'कवित्वकळानिरूपण 

॥ श्रीराम ॥ 
कवित्व शब्दसुमनमाळा । अर्थ परिमळ आगळा। श्रीसमर्थ म्हणतात को, कवित्व म्हणजे शब्दरूपी 
तेणें संतषट्पदकुळा । आनंद होये ॥१॥ । फुलांची माळ असून, त्याचा अर्थ म्हणजे त्या फुलांचा 
सतषट्पदकु द हो १ आगळा-वेगळा सुगंध होय. त्याच्या योगे संतरूपी 
भे | भुंग्यांच्या कुळाला आनंद होतो. (१) 
श्‍ करणीं गुफून सुमनांची रर 

ऐसी १000094. ही । गुंफून पूजा रामचरणीं। अशी शब्दरूपी सुमनांची माळ अंत:करणात 
बोंकारतंत अखंडपणीं । खंडूंच नये  ॥ २॥ | गुंफून ती रामचरणी अर्पण करावी. मात्र त्यातील 
चो कीती क्र्णें ओंकाररूपी तंतू अखंड राहील, तो तुटणार नाही, याची 
परोपकाराकारणें । कवित्व अगत्य करणें।॥ | काळजी घ्यावी. (२) 


तया कवित्वाची लक्षणें । बोलिजेती 


जेणें घडे भगवद्‌्भक्ती । जेणें घडे विरक्ती । 
ऐसिया कवित्वाची युक्ती । आधीं वाढवावी ॥४॥ 


क्रियेवोण शब्दज्ञान । तया न मनिती सज्जन 
म्हणौनी देव प्रसन्न । अनुतापें करवा ॥५॥ 


देवाचेन प्रसन्नपणे । जें जें घडे बोलणें। 
तें तें अत्यंत शलाघ्यवाणें । या नांव प्रासादिक ॥६॥ 


॥३॥ 


धीट पाठ प्रसादिक । ऐसे बोलती अनेक। 
तरी हा त्रिविध विवेक । बोलिजेल ॥७॥ 


धीट म्हणिजे धीटपणें केलें। जें जें आपुल्या मनास आलें। 
बळेंचि कवित्व रचिलें। या नांव धीट बोलिजे ॥ ८॥ 


पाठ म्हणिजे पाठांतर । बहुत पाहिलें ग्रंथांतर। 
तयासारिखा उतार । आपणहि केला ॥९॥ 


सीघ्रचि कवित्व जोडिलें । दृष्टी पडिले तें चि वर्णिलें। 
भक्तिवांचून जें केलें । त्या नाब धीटपाठ ॥ १०॥ 


कामिक रसिक श्ृंघारिक । वीर हास्य प्रस्ताविक । 
कौतुक विनोद अनेक । या नांब धीटपाठ ॥ ११॥ 


मन जालें कामाकार। तैसेचि निघती उद्‌्गार। 
धीटपाठें परपार । पाविजेत नाही. ॥१२॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--16 8 





'परोपकारासाठी कवित्व अगत्याने करावे. असे 
परोपकारी कवित्व कसे असते, त्याची लक्षणे आता 
सांगितली जातील. (३) 

ज्यायोगे भगवद्‌भक्ती घडेल, विरवती घडेल अशा 
कवित्वाची निर्मिती व्हावी म्हणून जे उपाय करणे जरूर 
आहेत, ते आधी करावेत. (४) 

क्रियेशिवायच्या शब्दज्ञानाला सज्जज लोक महत्त्व 
देत नाहीत. म्हणून आधी अनुतापाने देवाला प्रसन्न करून 
घ्यावे. (५) 
देवाच्या प्रसन्नतेने, त्याच्या कृपेने जे जे बोलणे 
बोलले जाते, ते अत्यंत प्रशंसनीय असते. त्याला 
प्रासादिक नाव आहे. (६) 
धीट, पाठ आणि प्रासादिक असे काव्याचे तीन 
प्रकार अनेकजण सांगतात. या तीन प्रकारांबद्दल येथे 
विचार सांगितला जाईल. (७) 
धीट म्हणजे जे जे आपल्या मनात आले, त्यावर 
बळेच धीटपणे जे कवित्व रचले जाते, त्याला धीट हे 
नाव दिले जाते. (८) 
पाठ म्हणजे पाठांतर अनेक ग्रंथांचा अभ्यास 
केल्यावर त्याच्या धर्तीवर आपणही काव्य रचले त्यास 
पाठ म्हणतात. (९) 
जे जे दृष्टीस पडले, त्यावर जे शीघ्र कवित्व केले 
जाते व ज्यांत भक्ती नसते, त्याला धीटपाठ असे 
नाव आहे. (१०) 
कामिक, रसिक, शंंगारिक, वीर, हास्य या रसांनी 
युक्त, ज्यांत काही आश्चर्यजनक गोष्टी, विनोद, प्रास्ताविक 
वगैरे असते, त्याला धीटपाठ म्हणतात. (११) 
मन ज्या वेळी कामवासनेने भरून कामाकार होते, 
त्या वेळी कवी जे काव्य रचतो, ते कामाकारच असते. 
त्यास धीटपाठ म्हणतात. पण अशा काव्याने भवसागरातून 
मुक्तता होणार नाही. (१२) 


दासबोध 


दशक १४: समास ३ 


४८३ 





व्हावया उदरशांती । करणें ल्मगे नरस्तुती । 
तेथें केली जे वित्पत्ती । त्या नांव धीटपाठ ॥ १३॥ 


कवित्व नसावें धीटपाठ । कवित्व नसावें खटपट। 
कवित्व नसावें उद्धट । पाषांडमत ॥१४॥ 


कवित्व नसावें वबादांग । कवित्व नसावें रसभंग। 
कवित्व नसावें रंगभंग । दृष्टांतहीन ॥१५॥ 


कवित्व नसावें पाल्हाळ । कवित्व नसावें बाष्कळ। 
कवित्व नसावें कुटीळ। लक्षुनियां ॥१६॥ 


हीन कवित्व नसावें । बोललेच न बोलवें। 
छंदभंग न करावें । मुद्राहीन ॥ १७॥ 


वित्पत्तीहीन तर्कहीन । कळाहीन शब्दहीन । 
भकतिज्ञानवैराग्यहीन । कवित्व नसावें ॥१८॥ 


भक्तिहीन जें कवित्व । तेंचि जाणावें ठोंबे मत । 


आवबडीहीन जें वगत्रुत्व । कंटाळवाणे 1॥ १९॥ 
भक्तिविण जो अनुवाद । तोचि जाणावा विनोद। 
प्रीतीविण संबाद । घडे केबी ॥२०॥ 


असो धीट पाठ ते ऐसे । नाथिलें अहतेचें पिसें। 
आतां प्रसादिक तें कैसें । सांगिजेल ॥२१॥ 


बैभव कांता कांचन । जयास बाटे हें बमन। 
अंतरी लागलें ध्यान । सर्वोत्तमाचें ॥२२॥ 
जयास घडीने घडी । लागे भगवंती आवडी। 
चढती वाढती गोडी । भगवद्धजनाची ॥ २३॥ 
जो भगवद्धजनेंबीण । जाऊं नेदी येक क्षण। 
सर्वकाळ अंत:करण । भवितरंगे रंगळें ॥ २४॥ 
जया अंतरी भगवंत । अचळ राहिला निवांत। 


तो स्वभावें जें बोलत । तें ब्रह्मनिरू्पण ॥ २५॥ 


अंतरी बैसल्म गोविंद । तेणें लागला भक्तिछंद। 
भक्तिविण अनुवाद । आणीक नाहीं. ॥२६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--16 € 








पोटातील भुकेची आग शांत करण्यासाठी मनुष्याची 
स्तुती करण्याकरता जी विद्वत्ता प्रकट केली जाते, त्या 
काव्यास धीटपाठ म्हणतात. (१३) 
कवित्व धीटपाठ नसावे किंवा ते ओढूनताणून 
केलेले नसावे. तसेच ते उद्धट किंवा पाखंड मताने 
युक्त नसावे. (१४) 
कवित्व वादंग माजविणारे नसावे अथवा ते 
रसभंग करणारे नसावे. तसेच ते रंगभंग करणारे अथवा 
दृष्टांतहीनही नसावे. (१५) 
कवित्व पाल्हाळिक किंवा बाष्कळही नसावे. तसेच 
कोणा कुटील माणसाला लक्षून केलेलेही नसावे. (१६) 
हीन दर्जाचे कवित्व नसावे. त्यात पुनरावृत्ती 
नसावी. आणि छंद, वृत्ते वगैरेच्या नियमांचा भंगही 
केलेला नसावा. निर्दोष काव्य असावे. (१७) 
व्युत्पत्तिहीन, तर्कहीन, कलाहीन, शब्दहीन अथवा 
ज्यात भक्तिज्ञानवैराग्याचे वर्णन नाही असे कवित्व 
नसावे. (१८) 
भक्तिहीन असलेले कवित्व म्हणजे अडाणी 
माणसाचे मत असे समजावे. भक्तीची आवड नसताना 
केलेले वक्तृत्व कंटळवाणे होते. (१९) 
भक्तीशिवाय केलेले काव्य म्हणजे विनोद किंवा 
करमणूक होय. भगवंताविषयी प्रेम नसेल, तर भगवंताशी 
संवाद कसा घडेल (२०) 
असो. धीटपाठ या प्रकाराचे कवित्व हे अशा 
प्रकारचे असते. मिथ्या असलेल्या अहंकाराला लागलेले 
ते एक प्रकारचे वेडच असते. आता प्रासादिक कवित्व 
कसे असते ते सांगितले जाईल. (२९) 
वैभव, स्त्री आणि सोने हे ज्याला वमनाप्रमाणे 
त्याज्य वाटते आणि ज्याच्या अंतरी सर्वोत्तमाचे ध्यान 
लागलेले असते, (२२) 
ज्याला घडोघडी भगवंताच्या ठिकाणी आवड 
उत्पन्न होत असते आणि त्यामुळे ज्याला भगवद्‌भजनात 
चढती-वाढती गोडी लागते. (२३) 
जो भगवद्‌्भजनाशिवाय एक क्षणही जाऊ देत 
नाही आणि ज्याचे अंत:करण सर्वकाळ भक्तीत 
रंगलेले असते (२४) 
ज्याच्या अंत:करणात निरंतर भगवंत अचळ आणि 
निवांत वास करून राहिलेला असतो, तो सहज स्वभावाने 
जे जे बोलतो, ते ते ब्रह्मनिरूपणच असते. (२५) 
त्याच्या अंतरी गोविंद राहिला असल्याने त्याला 
भक्तीचा छंद लागलेला असतो, त्यामुळे भक्तीशिवाय 
दुसर विषयच त्याच्या बोलण्यात येत नाही (२६) 


४८ 


दशक १४: समास ३ 


दासबोध 





आवडी ल्मगली अंतरीं । तैसीच बदे वैखरी । 
भावें करुणाकीर्तन करी । प्रेमभरें नाचतु ॥ २७॥ 


भगवंती लागळें मन । तेणें नाठवे देहभान । 
शंका लज्या पळोन । दुरी ठेली ॥ २८॥ 


तो प्रेमरंगे रंगला । तो भक्तिमदें मातला । 
तेणें अहंभाव घातल्य । पायांतळीं ॥२९॥ 


गात नाचत  निशंक । तयास कैंचे दिसती लोक । 
द्ष्टीं त्रैलोक्यनायेक । बसोन ठेला ॥३०॥ 


ऐसा भगवंती रंगला । आणीक कांहीं नलगे त्याला । 
स्वइच्छा वर्णू लागला । ध्यान कोर्ती प्रताप ॥ ३१॥ 


नाना ध्यानें नाना मूर्ती । नाना प्रताप नाना कीर्ती । 
तयापुढें नस्स्तुती । त्रुणतुल्य बाटे ॥ ३२॥ 


असो ऐसा भगवद्धक्त । जो ये संसारीं विरक्‍्त। 
तयास मानिती मुक्‍त । साधुजन ॥ ३३॥ 


त्याचे भक्तीचे कौतुक । तया नांव प्रसादिक । 
सहज बोलतां विवेक । प्रगट होय  ॥३४॥ 


ऐका 
जेणें निवे 


कवित्बलक्षण । केलेंच करू निरूपण। 
अंतःकर्ण । श्रोतयांचें ॥३५॥ 


कवित्व असावें निर्मळ । कवित्व असावें सरळ। 
कवित्व असावें प्रांजळ । अन्वबयाचें ॥३६॥ 


कवित्व असावें भक्तिबळें । कवित्व असावें अर्थागळें। 
कवित्व असावें वेगळें । अहंतेसी ॥ ३७॥ 


कवित्व असावें कौर्तिवाड । कवित्व असावें रम्य गोड। 
कवित्व असावें जाड । प्रतापविषीं ॥ ३८॥ 


कवित्व असावें सोपें । कवित्व असावें अल्परूपें। 
कवित्व असावें सुल्लपें । चरणबंद ॥३९॥ 


मृदु मंजुळ कोमळ भव्य अद्भुत बिशाळ। 
गौल्य माधुर्य रस्साळ । भक्तिरसें ॥ ४०॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--16 0) 





मनात भक्तीची अत्यंत आवड असल्याने त्याची 
वाणी त्याप्रमाणेच भक्तीविषयी बोलते. तो अत्यंत 
प्रेमाने, करुणेने भगवंताला आळवीत कोौर्तत करून 
प्रेमभराने नाचतो. (२७) 
भगवंताच्या ठिकाणी मन जडलेले असल्याने 
त्याला देहभान उरत नाही. त्यामुळे शंका आणि लोकलाज 
त्याच्यापासून दूर पळून जातात. (२८) 
तो प्रेमरंगात रंगून जातो, भक्तीच्या मदाने उन्मत्त 
होतो, त्या वेळी असे वाटते की, अहंभावाला जणू तो 
पायदळी तुडवीत आहे . (२९) 
जो प्रेमाने उन्मत्त होऊन नाचत, गात असतो त्याला 
लोक दिसतील तरी कसे ? त्याच्या दृष्टीत त्रेलोक्यनायक 
भगवंतच भरून राहिलेला असतो. (३०) 
असा जो भगवंताच्या ठिकाणी रंगून गेलेला असतो, 
त्याला दुसरे काहीही नको असते. आपल्या स्वतःच्या 
इच्छेनुसार तो भगवंताच्या रूपाचे, अनेक प्रकारच्या 
कीर्तीचे, प्रतापाचे वर्णन करू लागतो. (३९) 
तो भगवंताची अनेक प्रकारची ध्याने, अनेक 
प्रकारच्या मूर्ती, भगवंताचे विविध पराक्रम आणि अपार 
कीर्ती यांचे वर्णन करू लागतो. त्यापुढे नरस्तुती करणे 
त्याला कस्पटासारखे अत्यंत तुच्छ वाटते. (३२) 
असा जो या संसारात विरक्त असा भगवद्धक्त 
असतो, त्याला साधुलोक मुक्त समजतात. (३३) 
त्याच्या भक्तीमुळे जे कौतुकास्पद काव्य होते 
त्याला प्रासादिक कवित्व म्हणतात. त्यातून सहजपणे 
विवेक प्रगट होत असतो. (३४) 
आता कवित्वाच्या लक्षणाचे पुन्हा निरूपण करू 
या. त्यायोगे श्रोत्यांचे अंतःकरण नक्कीच निवेल. (३५) 
कवित्व निर्मळ असावे. सरळ, सोपे आणि प्रांजळ 
अनुभवाने युक्त असावे. (२६) 
भक्तीच्या बळावर ते कवित्व निर्माण झालेले 
असावे. ते अर्थगंभीर असावे आणि अहंभावरहित 
असावे. (३७) 
त्या कवित्वात भगवंताची महान कौर्ती वर्णिलेली 
असावी. ते रम्य, गोड व भगवंताच्या प्रतापाच्या वर्णनाने 
भरलेले उत्कृष्ट असे असावे. (३८) 
कवित्ब सोपे, छोटेसे, सुलभ आणि चरणांची 
नियमबद्ध रचना असलेले असावे. (१३९) 
कवित्व भक्तिरसाने भरलेले आणि म्हणून मृदू, 
मंजूळ, कोमल, तसेच भव्य, अद्‌भुत, विशाल, व्यवस्थित 
सचना असलेले, माधुर्ययुक्त आणि रसाळ असावे. (४०) 


दासबोध 


दशक १४: समास ३ 


४८५ 





प्रबंद । 
॥४९१॥ 


अक्षरबंद 'पदबंद । नाना ण. 
नाना कौशल्यता छंदबंद । धाटी मुद्रा 


नाना युक्‍ती नाना बुद्धी । नाना कळा नाना सिद्धी । 
नाना अन्वये साधी । नाना कवित्व ॥ ४२॥ 


नाना साहित्य दृष्टांत । नाना तर्क धात मात। 
नाना संमती सिद्धांत । पूर्वपक्षेंसीं ॥ ४३॥ 


नाना गती नाना वित्पत्ती । नाना मती नाना स्फूर्ति। 
नाना धारणा नाना धृती । या नांब कवित्व ॥ ४४॥ 


शंका आशंका प्रत्योत्तरें । नाना काव्यें शास्त्राधारें। 
तुटे संशये  निधरिं। निर्धारितां ॥ ४५॥ 


नाना प्रसंग नाना विचार । नाना योग नाना विवर। 
नाना तत्त्वचर्चासार । या नांव कवित्व ॥ ४६॥ 


नाना साधनें पुरक्वरणें ।॥ नाना तपें तीर्थाटणें । 


नाना संदेह  फेडणें॥ या नांव कवित्व ॥ ४७॥ 
जेणें अनुताप उपजे । जेणें लोकिक लाजे। 
जेणें ज्ञान  उमजे। या नांब कवित्व ॥ ४८॥ 
जेणें ज्ञान हें प्रबळे । जेणें वृत्ती हे मावळे। 
जेणें भक्तिमार्ग कळे । या नांब कवित्व ॥ ४९॥ 
जेणें देहबुद्धी तुटे । जेणें भवसिंधु आटे। 
जेणें भगवंत प्रगटे । या नांव कवित्व ॥५०॥ 
जेणें सदबुद्धि लागे । जेणें पाषांड शभंगे। 
जेणें विवेक जागे । या नांब कवित्व ॥५१॥ 
जेणें सद्स्तु भासे । जेणें भास हा निर्से। 
जेणें भिन्नत्व नासे । या नांव कवित्व ॥५२॥ 


जेणें होये समाधान । जेणें तुटे संसारबंधन । 
जया मानिती सजन । तया नांब कवित्व ॥५३॥ 


ऐसें कवित्वलक्षण । सांगतां ते असाधारण । 
परंतु कांहींयेक निरूपण । बुझावया केलें ॥५४॥ 





उत्तम कवित्वात पुढील अनेक गोष्टी असाव्यात. 
अक्षरबंध, पद- बंध म्हणजे चित्रकाव्य, चतुराईने रचना 
केलेले नाना प्रबंध, कुशलतेने रचलेले छंद, बंध, नाना 
धाटी, नाना मुद्रा असाव्यात. (४९) 
त्यात नाना युक्ती, नाना बुद्धी, नाना कला, नाना सिद्धी, 
नाना अन्वय साधणारे अनेक प्रकारचे कवित्व असावे. (४२) 
त्यांत अनेक प्रकारचे साहित्यिक दृष्टांत, नाना तर्क, 
त्यांची स्थापना आणि त्यांचे खंडण, तसेच पूर्वपक्षासह 
नाना संमती आणि नाना सिद्धांतांचे निरूपण असावे. (४३) 
नाना मती, नाना व्युत्पत्ती, नाना मती, नाना स्फूर्ती, 
नाना धारणा, नाना धृती ज्यात असतात, त्याला 
कवित्व म्हणावे. (४४) 
त्यांत शंका, आशंका, प्रत्युत्तरे, शास्त्राधार देण्यासाठी 
दुसरी नाना काव्ये असावीत. त्यामुळे अध्यात्माविषयी 
निर्धार होऊन त्यायोगे सर्व संशय नष्ट होतात. (४५) 
ज्यात नाना प्रसंग, नाना विचार, नाना योग, नाना 
विषयांचे विवरण, नाना तत्त्वांच्या चर्चा आणि त्यांचे सार 
वर्णिलेले असते, त्याला कवित्व म्हणतात. (४६) 
ज्यांत नाना साधने, नाना पुरश्वरणे, नाना प्रकारची 
तपे आणि तीर्थाटणे यांचे वर्णन असून, नाना प्रकारचे 
संदेह फेडले जातात, त्याला कवित्व म्हणतात. (४७) 
वरील प्रकारच्या कवित्बामुळे काय लाभ होतो, ते 
येथून पुढे सांगितले आहे. ज्याने पश्चात्ताप उत्पन्न होतो, 
लौकिक सुखाच्या आसक्तीची लाज वाटते आणि ज्ञान 
होते, त्यास कवित्व म्हणावे. (४८) 
ज्याच्या योगे ज्ञान सुदूढ होते, वृत्ती मावळते आणि 
भक्तिमार्गाचे ज्ञान होते, त्यास कवित्व म्हणावे. (४९) 
ज्याच्या योगे देहबुद्धी नष्ट होते, भवसागर आटून 
जातो आणि भगवंत प्रगट होतो, त्यास कवित्व म्हणावे. (५०) 
ज्याच्या योगे सद्बुद्धी उत्पन्न होते, पाखंड नाहीसे होते 
आणि विवेक जागृत होतो, त्यास कवित्व म्हणतात. (५१) 
ज्याच्या योगे सदूवस्तूचा साक्षात अनुभव येतो, 
मायेचा आभास मावळतो आणि द्वैताचा नाश होतो, 
त्यास कवित्व म्हणावे. (५२) 
ज्याच्या योगे संसारबंधन तुटून शाश्वत समाधान प्राप्त 
होते, ज्याला सज्जन मानतात, ते कवित्व होय. (५३) 
कवित्वलक्षण खरे म्हणजे असाधारण आहे, पण ते 
कळावे, यासाठी त्याचे थोडेफार निरूपण येथे केले आहे. (५४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' कवित्वकळानिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


.] -) 


४८६ 


दशक १९४ 


दशक १४: समास ४ 


दासबोध 


: समास ४ 


'कौर्तनलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


कल्युगीं कीर्तन करावें । केवळ कोमळ कुशळ गावें। 
कठीण कर्कश कुर्टे सांडावे । येकीकडे ॥१॥ 


खटखट खुंटून दयकावी । खळखळ खळांसीं न करावी । 
खरें खोटें खवळों नेदावी । वृत्ती आपुली ॥ १॥ 


गर्वगाणें गाऊं नये । गातां गातां गळों नये। 
गौप्य गुज गर्जा नये । गुण गावे ॥३॥ 


घष्टणी घिसणी घस्मरपणें । घसर घसरूं घसा खाणें । 
घुमघुमो चि घुमणें। योग्य नव्हे. ॥४॥ 


नाना नामें भगवंताची । नाना ध्यानें सगुणाचीं। 
नाना कोर्तनें कौर्तीचीं । अद्धुत करावी ॥५॥ 


चकचक 
चरचर चुरचुर लागेना । ऐसें करावें 


चुकावेना । चाट चावट चळावेना । 
॥६॥ 


छळछळ छळणा करूंनये । छळितां छळितां छळों नये। 
छळणें छळणा करूं नये । कोणीयेकांची  ॥ ७॥ 


जि जि जि जि म्हणावेना । जो जो जागे तो तो पावना । 
'जपजपो जनींजनार्दना । संतुष्ट करावें. ॥८॥ 


झिरपे झरे पाझरे जळ । झळके दुरुनी झळाळ। 
झडझडां झळकती सकळ । प्राणी तेथें ॥९॥ 


यायार्‍ा या म्हणावें नळे । या या या या उपाव नलगे । 
याया र्‍या या कांहींच नल्गे । सुबुद्धासी ॥ ९० 


टक टक टक करूं नये । टाळाटाळी टिकों नये। 
टम टम टम टम लाऊं नये । कंटाळवाणी ॥११॥ 








(या समासात श्रीसमर्थांनी 'ज्ञ' सोडून बाकीच्या 
३५ व्यंजनांची आद्याक्षरे क्रमाने योजून ओव्या केल्या 
आहेत. काही ठिकाणी पर्याय योजले आहेत. ड- साठी 
न, ञसाठी य, णसाठीन, ष साठी ख, ळ साठी ल) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, कलियुगात कीर्तन जरूर 
करावे, पण केवळ कोमल आणि कुशलतेने गावे. कठोर, 
कर्कश आणि किरट्या आवाजात गाऊ नये. (१) 
भांडणतंय सोडून द्यावा. दुष्टाशी खळखळ म्हणजे 
विरोध करू नये. खऱ्याखोट्याने वृत्ती खवळू देऊ नये. (२) 
अभिमानाने गाऊ नये. गातागाता थकून गाणे अर्धवट 
सोडू नये. दुसर्‍याचे गुप्त रहस्य चारचौघामध्ये मोठमोठ्याने 
गर्जून सांगू नये. दुसऱ्याचे गुणच वर्णावेत. (३) 
घासाघासी, घिसघीस, घसघस, घसा खाकरणे, 
ओरडणे, या गोष्टी कीर्तनात करू नयेत. तसेच अंगात 
आल्याप्रमाणे उगीच घुमू नये. (४) 
भगवंताची नाना नामे, सगुणाच्या नाना रूपांची 
ध्यानयोग्य वर्णने, भगवंताची कीर्ती यांचे अद्‌भुत असे 
वर्णन कीर्तनात करावे. (५) 
कीर्तनात चुका करू नयेत. लबाड आणि चावट 
लोकांना चेकाळू देऊ नये. कुणाचे अंत:करण दुखावेल 
असे चरचरीत अथवा चुरचुरीत कीर्तनात बोलू नये. (६) 
कोणासही फसवू नये. उगीच कुणाचा छळ करू नये. 
आपल्याला कुणी छळले तरी आपण कुणाला छळूनये. (७) 
कुणाची हांजीहांजी करू नये. जो जो जागृत होतो 
तो तो पावन होतो. म्हणून निरंतर जप करून जनताजनार्दनाला 
संतुष्ट करावे. (८) 
झिरपे आणि झरे यांतून पाणी पाझरत असते. 
झऱ्यांतून झुळझुळ पाणी वाहताना ते दुरून चकाकताना 
दिसते. ते पाहून ते पाणी पिण्यासाठी सर्व प्राणी झडझडून 
तेथे येतात. (९) 
त्या प्राण्यांना या, या असे बोलवावे लागत नाही 
किंवा ते यावेत म्हणून काही उपायही करावा लागत 
नाही. त्यांना तहान लागली की ते स्वतःच येतात. 
त्याप्रमाणे जो शहाणा माणूस असेल त्याला कोौर्तन 
ऐकण्यासाठी आमंत्रण करावे लागत नाही. भक्तिज्ञानाच्या 
ओढीने तो स्वतःहून तेथे येतो. (१०) 
सारखी कटकट करू नये. कीर्तन करण्याची 
'यळाटाळ करू नये, पण कंटाळवाणी बडबडही करू 
नये. (११) 





दासबोध 


- ठस ठोंबस ठाकावेना । ठक ठक ठक करावेना। 
ठाकें ठमके ठसावेना । मूर्तिध्यान ॥१२॥ 


डळपळ डळमळ डकों नये । डगमग डगमग कामा नये। 
डंडळ डंडळ चुकों नये । हेंकाडपणें ॥१३॥ 


ढिसाळ ढाल्म ढळती कुंचे । ढोबळा ढसकण डुले नाचे । 
ढळेचिना  ढिगढिगांचे । कंटाळवाणे ॥ १४ । 


नेटक नागर ।॥ नाना नग्न 
नेमक मधुर । नेमस्त गाणें 


नाना 
नाना 


गुणागर। 
॥१५॥ 


तंतगाणें । 
॥१६॥ 


ताळ तंबुरे तानमानें । ताळबद्ध 
तूर्त तार्किक ततनें मनें । तल्लीन होती 


थर्थयं थरकती रोमांच । थे थै धे स्वरें उंच। 
थिरथिर थिरावे नाच । प्रेमळ भक्तांचा ॥ १७॥ 
दक्ष दाक्षण्य दाटले । बंदे प्रबंदे कोंदाटले। 
दमदम दुमदुमो लागलें । जगदांतर ॥१८॥ 


धूर्त तूर्त धाबोन आल्य । धिंगबुद्धीनें धिंग जाला। 
धाकें धाकें धोकल्म । रंग अवघा ॥१९॥ 


नाना नाटक नेटकें । नाना मानें तुकें कौतुके । 
नाना नेमक अनेकें । विद्यापात्रे ॥२०॥ 


पाप पळोन गेलें दुरी । पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरी । 
परतरतो परे अंतरी । चटक लागे ॥२१॥ 


फुकट फाकट फटवणें नाहीं । फटकळ फुगडी पिंगा नाहीं। 
फिके फसकट फोल नाहीं । भकाध्या निंदा ॥ २२॥ 


बरें बरें बरें म्हणती । बाबा बाबा उदंड करिती । 
बळें बळेंचि बळाविती । कथेल्यगीं ॥२३॥ 


दशक १४: समास ४ 














४८७ 


अडाणी आणि मंदमती माणसाची संगत करू नये. 
उगीच अर्थहीन कटकट करू नये. बाहेरून ठमठमाट 
दाखविल्याने अंतरंगात मूर्तीचे ध्यान ठसणार नाही. (१२) 

मनात अनिश्चितता, अस्वस्थता नसावी. कुठल्याही 
परिस्थितीत मनोधेर्य ढळता कामा नये. धांदरटपणाने 
वेड्यासारखे वागून चुका करू नयेत. (१३) 

काही माणसे ढिसाळपणाने चकऱ्या आणि पंखे ढाळतात. 
काही गलेलठु माणसे भाताच्या गोळ्यासारखी जागच्या जागी 
हलतात, डुलतात, तर काही कंयळवाणेपणाने ढिगासारखी 
बसकण घालून जराही न हलता बसून राहतात. (१४) 

कोर्तनकार नीटनेटका, सुसंस्कृत, चतुर असावा. तो 
नम्र आणि सद्गुणसंपन्न असावा. त्याचे वागणे नेमस्त असावे 
आणि गाणे मधुर, सुरेल, लयबद्ध असावे. (१५) 

गाण्याच्या जोडीला याळ, तंबोरे तानमान आणि तंतुवाद्ये 
साथीला असावीत. जे जाणकार, तर्कनिष्ठ लोक असतात ते 
यामुळे शरीराने आणि मनाने तत्काळ तल्लीन होतात. (१६) 

प्रेमळ भक्तांनी ते ऐकले को त्यांच्या शरीरावर थरथरून 
रोमांच उभे राहातात. ते उच्च स्वराने नामसंकीर्तन करीत 
धुंद होऊन थयथय थयथय नाचू लागतात. ते त्यात इतके 
रंगतात को त्यांचा नाच लवकर थांबूच शकत नाही. (१७) 

कौर्तन- कौशल्याला भरती येते. त्यातील छंद, प्रबंध 
इत्यादी साहित्याने श्रोते भारावून जातात आणि कोौर्तनाच्या 
घोषाने सर्व जग आणि लोकांचे अंतरंग दुमदूमन जाते. (१८) 

कोर्तन असे रंगात आले असता एखादा दांडगट 
माणूस मध्येच येऊन कीर्तनात शिरून दांडगाई करू 
लागतो. त्यामुळे कीर्तनाच्या जमलेल्या रंगाचा बेरंग होणार 
कौ काय, असा धाक लोकांना वाटू लागतो. (१९) 

पण कोर्तनातील आख्यानाचाच तो भाग होता, ते 
एक नाटक होते, हे कळल्यावर लोक नटचे कौशल्य 
वाखाणू लागतात. (२०) 

असे भावपूर्ण रसाळ कौर्तत असेल तेथून पाप 
दूर पळून जाते. पुष्कळ पुण्य प्रगट होते. लोकांना 
कोर्तत अत्यंत आवडल्याने त्यांना कीर्तनाची चटक 
लागते आणि ते परत परत ऐकावे असे वाटून ते परत 
कौर्ततास येऊ लागतात. (२१) 

अशा कोर्तनात उगीच फुकटफाकट कुणाला फसविणे 
नसते, फुटकळ फुगडी, पिंगा इत्यादी धांगडधिंगा नाही 
किंवा उगीच कुणाची फुसकी, व्यर्थ, फिकी कुयळकी 
अथवा निंदाही नसते. (२२) 

अशा कोर्तनाला लोक “बरे' म्हणून वाखाणतात. 
कौर्तनकाराला “बाबा, बाबा' म्हणून त्याचा मानसन्मान 
करतात आणि कथा करण्यासाठी अत्यंत आग्रहाने त्याला 
बोलावतात. (२३) 


४८८ 


दशक १४: समास ४ 


दासबोध 





भला भल्म भला लोकीं । भक्तिभावे भव्य अनेकीं । 
भूषण भाविक लोकीं । परोपकारें ॥२४॥ 


मानेळ तरी मानावें मनें । मत्त न व्हावें ममतेनें । 
मी मी मी मी बहुत जनें । म्हिणिजेत आहे ॥ २५॥ 


येकें टोंकत येकांपासीं । येऊं येऊं येती झडेसी। 


याया या या असें तयासी । म्हणावें नलगे ॥ २६॥ 
राग रंग स्साळ सुरंगें । अंतत संगित रागें। 
रत्नपरीक्षा र्त्रामागे । धांबती लोक ॥२७॥ 


लबलवां लबती लोचन । लकलकां लकलें मन। 


लपलपों लपती जन । आवडीने ॥ २८॥ 
वचनें बाउगीं वदेना । वाबरेविवरे बसेना । 
वगत्रुत्वे|ं निवबी जना । विनित होउनी ॥ २९॥ 


सारासार समस्तांला । सिकऊं सिकऊं जनाला । 
साहित संगित सजनाल्म । बरें वाटे ॥३०॥ 


खरेंखोटें खरें वाटलें । खर्खर खुखुर खुंटलें। 
खोटें खोटेपणें गेलें । खोटें म्हणोनिया ॥ ३१॥ 


शाहाणे शोधितां शोधेना । शास्त्रार्थ श्रुती बोधेना । 


शुक शारिका शगमेना । शब्द तयाचा ॥३२॥ 
हरुषें हरुषें हांसिला। हाहाहोहोनें भुलला। 
हित होईना तयाल । पस्त्रीचें ॥३३॥ 


लक्षावें लक्षितां अलक्षीं । लक्षिलें लोचनातें लक्षी । 
लंगळें ल्येतें अलक्षी । बिहिंगममार्गे- ॥ ३४॥ 


क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षोभतो । क्षमेनें क्षमून क्ष्मवितो। 
क्ष्मणें क्षोभणें क्षेत्रज्ञ तो । सर्वा ठाई ॥ ३५ 








लोकांत त्याचा ' भला, भला' म्हणून नावलौकिक 
होतो. भक्तिभावामुळे अनेक लोकांत तो भव्य म्हणून 
उठून दिसतो. त्याच्या परोपकारी वृत्तीमुळे भाविक 
लोकांना तो भूषणास्पद वाटतो. (२४) 

हे मी जे म्हणतो, ते तुमच्या मनाला पटले तर तुम्ही 
मानावे. आसक्तीने उन्मत्त होऊ नये. अनेक लोक मी 
मी असा मीपणाचा अहंकार धरतात. (२५) 

काही कीर्तनकार लोकांना 'मी तुमच्याकडे कीर्तनास 
येतो' असे म्हणून बळजबरीने मागे लागतात. ' आमच्याकडे 
या' असे त्यांना म्हणावेच लागत नाही. (२६) 

रत्नाची पारख करणारे लोक ज्याप्रमाणे रत्नाचा 
सुगावा लागला की, त्यामागे धावतात, त्याप्रमाणे 
रागदारीसह होणारे रसाळ, भक्तिरसात रंगलेले असे 
सुश्राव्य कौर्तन जेथे होते, तेथे जाणकार लोक आपणहून 
धावत येतात. (२७) 

असे कीर्तन ऐकताना लोकांचे डोळे अश्रूंनी भरून 
येतात, त्यांचे मन चकित होते आणि अत्यंत आवडीने 
आणि घाईगर्दीने ते कीर्तन ऐकण्यास येतात. (२८) 

उत्तम कौर्ततकार कौर्ततात वावगा शब्द बोलत 
नाही, त्याच्या अंत:करणात वाकडे-तिकडे काहीही 
नसते. अत्यंत नग्न होऊन तो आपल्या वक्तृत्वाने 
लोकांचे अंतःकरण निववितो. (२९) 

जगातील सर्व लोकांना सारासारविवेक करायला 
शिकवावे, अशी त्याची इच्छा असते. सजन माणसाला 
साहित्य आणि संगीत चांगले वाटते. (३०) 

जगामध्ये खरेखोटे एकमेकांत मिसळलेले असते. 
त्यातील खरे कळले, म्हणजे सर्व खरखर, संघर्ष नष्ट होतो. 
खोटे हे खोटेच असते म्हणून खोटेपणाने ते नाहीसे होते. (३१) 

खरे काय याचा शोध घेऊ लागले, तर शहाण्यांनाही 
ते उमगत नाही. श्रुती आणि शास्त्रेही त्याचा बोध करून 
देऊ शकत नाहीत, पण पोपट आणि साळुंकी यांच्याप्रमाणे 
ते आपले शब्दज्ञान मिखतच राहातात. (३२) 

अति हर्ष झाल्याने जो कीर्तनात हसतो, श्रोत्यांनी 
हो, हो, हो, हो केल्याने जो भुलतो, त्याचे व श्रोत्यांचे 
'परलोकांत कल्याण होत नाही. (३३) 

अलक्ष असे जे परमात्मस्वरूप त्याकडे लक्ष देण्याचा 
प्रयत्न करावा. डोळ्यांचा डोळा व्हावे. विहंगम मार्गाने म्हणजे 
पक्ष्याप्रमाणे त्वरेने अलक्षी लय लावावा. (३४) 

शरीरात जो अंतरात्मा असतो, तो एखादे वेळी 
क्षोभतो, तर एखादे वेळी क्षमाशील होऊन सर्वांना 
शांतवतो. याप्रमाणे कधी क्षोभणारा, कधी क्षमा करणारा 
असा अंतरात्मा सर्वांच्याच हृदयात राहात असतो. (३५) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' कीर्तनलक्षणनाम' समास चौथा समाप्त. 


दासबोध 


दशक १४ : समास ५ 


४८९ 





दशक १४ : समास ५ 
'हरिकथाल क्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां हरिकथेचें लक्षण । श्रोतीं केला होता प्रश्‍न । 


सावध होऊन विचक्षण । परिसोत आतां ॥१॥ 
हरिकथा कैसी करावी । रंगे कैसी  भरावी। 
जेणें पाविजे पदवी । रघुनाथकृपेची ॥ २॥ 


सोनें आणि परिमळे। युक्षदंडा लागती फळें। 
गौल्य माधुर्य स्साळें । तरी ते अपूर्वता ॥३॥ 


तैसा हरिदास आणी विरक्त । ज्ञाता आणि प्रेमळ भक्‍त । 
वित्पन्न आणि बादरहित । तरी हेहि अपूर्वता ॥ ४॥ 


रागज्ञानी ताळस्ञानी । सकळकळा ब्रह्मज्ञानी । 
निराभिमानें वर्ते जनीं । तरी हेहि अपूर्वता ॥५॥ 


मछर नाहीं जयासी । जो अत्यंत प्रिये सजनासी। 
चतुरांग जाणे मानसीं । अंतरनिष्ट ॥६॥ 


जयंत्यादिकें नाना पर्वे । तीर्थे क्षेत्रे जें अपूर्वे। 
जेथें बसिजे देवाधिदेवें । सामर्थ्यरूपें ॥७॥ 


तया तीर्थातें जे न मानिती । शब्दज्ञानें मिथ्या म्हणती । 
तया  पामरां श्रीपती । जोडेल कैंचा ॥८॥ 


निर्गुण नेलें संदेहानें । सगुण नेलें ब्रह्मज्ञानें। 
दोहिंकडे अभिमानें । बोस केलें ॥९॥ 


पुढें असतां सगुणमूर्ती । निर्गुणकथा जे करिती। 
प्रतिपादून उछेदिती । तेचि पढतमूर्ख ॥ १०॥ 


ऐसी न कीजे हरिकथा । अंतर पडे उभये पंथा । 


परिस लक्षणें आतां । हरिकथेचीं ॥११॥ 
सगुणमूर्तीपुढें भावें । करुणाकीर्तन  करवें। 
नाना ध्यानें वर्णावे । प्रतापकी्तीते ॥ १२॥ 
ऐसें गातां स्वभावें । रसाळ कथा बोढवे। 
सर्वांतरीं हेलावे । प्रेमसुख ॥ १३॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात कौ, मागे हरिकथेचे लक्षण काय 
असा प्रश्‍न श्रोत्यांनी केला होता, तरी जाणत्यांनी सावध 
होऊन त्याचे उत्तर आता ऐकावे. (१) 
हरिकथा कशा प्रकारे करावी, तिच्यात रंग कसा 
भरावा को, ज्यायोगे रघुनाथाच्या कृपेस पात्र होता येते, 
ते आता ऐका. (२) 
सोन्याला सुगंध आला आणि उसाला गोड, मधुर, 
रसाळ फळे लागली तर जी अपूर्वता ठरेल (३) 
त्याप्रमाणे, हरिदास असून, विरक्त, ज्ञानी असून 
प्रेमळ भक्त, आणि व्युत्पन्न असून जर ती व्यक्ती 
वादरहित असेल, तर तीही अपूर्वताच होय. (४) 
रागाचे, तालाचे उत्तम ज्ञान असणारा, सर्व कलांचे 
उत्तम ज्ञान असून, जो ब्रह्मज्ञानी असूनही, लोकांच्यात 
अत्यंत निरभिमानाने वागतो, तो कोर्तनकार अपूर्वच 
म्हणावा. (५) 
ज्याच्या मनात जराही मत्सर नाही, जो सजनांना 
अत्यंत प्रिय आहे, जो चतुरस्र असून अंतर्यामी ब्रह्मनिष्ट 
आहे, असा कोर्तनकार उत्तम होय. (६) 
जयंती, पुण्यतिथी इत्यादी पर्वकाळांत तसेच 
अपूर्व अशा तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी सामर्थ्यरूपाने देवाधिदेवाचे 
अस्तित्व असते. (७) 
जे अशा तीर्थांना मानीत नाहीत, शब्दज्ञानाने मिथ्या 
म्हणतात, अशा पामरांना भगवंतांची प्राप्ती कशी होईल? (८) 
निर्गुणाचे अनुभवजन्य नि:संदेह ज्ञान नाही, केवळ 
शाब्दिक ब्रह्मज्ञानामुळे सगुणावर श्रद्धा नाही, याप्रमाणे 
अभिमानामुळे ना निर्गुणाची प्राप्ती ना सगुणाची प्राप्ती, अशी 
स्थिती होऊन दोन्ही दृष्ट्या ते वाया जातात. (९) 
जे कौर्ततकार सगुण मूर्ती पुढे असताना कथेत 
निर्गुणाचे प्रतिपादन करून सगुणाचे खंडण करतात, ते 
पढतमूर्ख जाणावेत. (१०) 
म्हणून अशा प्रकारे हरिकथा करू नये. कारण सगुण- 
निर्गुण यांपैकी कुठलेच त्यायोगे साध्य होत नाही. आता 
उत्तम हरिकथेची लक्षणे श्रोत्यांनी ऐकावीत. (११) 
सगुण मूर्तीपुढे भक्तिभावाने करूणरसप्रधान भावपूर्ण 
कोर्तन करावें. कीर्तनात भगवंताच्या विविध रूपांच्या ध्यानाचे, 
त्याच्या प्रतापाचे, कौर्तीचे वर्णन करावे. (१२) 
अशा प्रकारे भगवंताचे गुणवर्णन केल्याने स्वाभाविकच 
कथेत अधिकाधिक रस उत्पन्न होऊन सर्व श्रोत्यांच्या 
अंतःकरणात भगवंतांसंबंधी प्रेमसुख उचंबळून येते. (१३) 


४९० 


दशक १९४ : समास ५ 


दासबोध 





कथा रचायाची खूण । सगुणीं नाणावें निर्गुण । 
न बोलावे दोष गुण । पुढिलांचे कदा ॥ १४॥ 


देवाचें वर्णावे वैभव । नाना प्रकारें महत्त्व। 
सगुणीं ठेउनियां भाव । हरिकथा करावी ॥ १५॥ 


लज सांडून जनाची । आस्था सांडून धनाची । 
नीच नवी कोौर्तनाची । आवडी धरावी ॥ १६॥ 


नप्न होऊन राजांगणीं । निःशंक जावें लोटांगणी । 
करताळिका नृत्य वाणी । नामघोषें गर्जावें ॥ १७॥ 


येकांची कौर्ति येकांपुढें । वर्णिता साहित्य न पडे। 


म्हणोनियां निवाडे । जेथील तेथें ॥१८॥ 
मूती नस्तां सगुण । श्रवणीं बैसले साधुजन । 
तरी अद्वैतनिरूपण । अवश्य करावें ॥१९॥ 


नाहीं मूर्ती नाही. सज्जन । श्रवणी बैसले भाविक जन । 
तरी करावें कोर्तन । प्रस्ताविक वैराग्य ॥ २०॥ 


श्रुंधारेके नवरसिक । यामधें सांडावे येक। 
स्त्रियादिकांचें कौतुक । वर्णू नये कौ ॥ २१॥ 


लावण्य स्त्रियांचे वर्णिता । विकार बाधिजे तत्त्वता । 


धारिष्टापासून श्रोता । चळे तत्काळ  ॥२२॥ 
म्हणउन तें तजावें । जें बाधक साधकां स्वभावें । 
घेतां अंतरी ठसावें । ध्यान स्त्रियांचे ॥२३॥ 


ल्य़ावण्य स्त्रियांचे ध्यान । कामाकार जालें मन। 
कैचे आठवेल ध्यान । ईश्वराचे ॥२४॥ 


स्त्री वर्णिता सुखावला । लावण्याचे भरी भरल्ा। 
तो स्वयें जाणावा चेवल । ईश्वरपासुनी  ॥ २५॥ 


हरिकथेसी  भावबळें । गेला रंग तो तुंबळे। 
निमिष्य येक जरी आकळे । ध्यानीं परमात्मा ॥ २६॥ 








उत्तम कथा करावयाची असेल, तर सगुणांच्या कथेत 
मध्येच निर्गुणाचे प्रतिपादन करू नये. तसेच पुढे बसलेल्या 
श्रोत्यांच्या गुणदोषांचे वर्णन करू नये. (१४) 
सगुणाच्या ठिकाणी भाव ठेवून देवाच्या वैभवाचे व 
माहात्म्याचे नाना प्रकारे वर्णन हरिकथेत करावे. (१५) 
लोकांची लाज, भीड न धरता आणि द्रव्याची 
अपेक्षा न करता कोर्तनाची नित्य नवी आवड धरावी. 
नित्य नवीन आख्याने रंगवावीत. (१६) 
नम्रतेने देवळातील सभामंडपात निःशंकपणे देवापुढे 
लोटांगण घालावे. हातांनी टाळी वाजवत आणि मुखाने 
नामघोष करीत नाचावे. (१७) 
ज्या देवापुढे कीर्तन करायचे असेल, त्याच देवाचे 
चरित्र, कौर्ती यांचे वर्णन कोर्तनात करावे. तेथे दुसऱ्या 
देवाची कीर्ती गाऊ नये. जे जेथे योग्य असेल, त्याचीच 
निवड करावी (१८) 
समजा, जर कौर्तन करताना समोर सगुण मूर्ती नसेल 
आणि श्रवणास अधिकारी श्रोते असे साधुसज्जन बसलेले 
असतील, तर अद्वैताचे निरूपण अवश्य करावे. (१९) 
समोर सगुण मूर्ती नसेल, अधिकारी साधुसज्जन 
श्रोते नसतील आणि सर्वसाधारण भाविक लोक 
श्रवणासाठी बसलेले असतील, तर परमार्थाची 
प्रस्तावनाच जणू असे जे वैराग्य त्याचे महत्त्व कौर्तनात 
वर्णन करावे. (२०) 
समजा, कौर्तनात नवरसांचे वर्णन करावे लागले, 
तरी त्यातील शृंगार रसाच्या वर्णनात स्त्रियांच्या सौंदर्याचे, 
हावभावांचे कौतुकाने वर्णन करू नये. (२९) 
स्त्रियांच्या लावण्याचे वर्णन केल्याने श्रोत्यांच्या 
मनात कामविकार निर्माण होतो. त्यामुळे तत्काळ ते 
आपल्या धैर्यापासून चळतात. (२२) 
म्हणून ते गाळावे ज्यायोगे स्त्रियांचे ध्यान श्रोत्यांच्या 
मनी ठसेल असे, साधकांना जे अत्यंत बाधक आहे, 
असे वर्णन कौर्तनकाराने करू नये. (२३) 
स्त्रियांच्या लावण्याचे ध्यान लागून जर श्रोता-वक्ता 
याचे मनांत कामविकार उत्पन्न झाला, तर त्यांना ईश्वराचे 
ध्यान करणे कसे शक्‍य होईल? (२४) 
जो कोौर्तनकार स्त्रियांचे वर्णन करताना सुखावतो, 
त्यांच्या लावण्याच्या भरीस पडतो, तो स्वतःही ईश्वरापासून 
दुरावला आहे, असे जाणावे. (२५) 
हरिकथा करीत असता वक्ता जर एक क्षणभर जरी 
परमात्म्याच्या ध्यानात मग्न झाला, तरी हरिकथेच्या पूर्वी 
ओससरलेला रंग भावभक्तीच्या बळाने उचंबळून येतो. (२६) 


दासबोध 


ध्यानीं गुंतले मन । कैचे आठवेल जन। 
निशंक निर्लज कोर्तन । करितां रंग माजे ॥ २७॥ 


वित्पन्न । 
॥२८॥ 


ताळज्ञान । स्वरज्ञानेंसीं 
कोर्तन । करूं जाणे 


रागज्ञान 
अर्थान्वयाचें 


छपन्न भाषा नाना कळा । कंठमाधुर्य कोकिळा। 
परी तो भक्तिमार्ग वेगळा । भक्त जाणती ॥ २९॥ 


भक्तांस देवाचें ध्यान । देवावांचून नेणे अन्न 
कळावंतांचें जें मन । तें कळाकार जालें ॥३०॥ 


श्रीहिरिवीण जे कळा । तेचि जाणावी अवकळा। 


देवास सांडून वेगळा । प्रत्यक्ष पडिला ॥३१॥ 
सर्पी बेढिलें चंदनासी । निधानाआड विवसी। 
नाना कळा देवासी । आड तैस्या  ॥३२॥ 


सांडून देव सर्वज्ञ । नादामध्यें व्हावें. मग्न । 
तें प्रत्यक्ष विघ्न । आडबें आलें ॥३३॥ 


येक मन गुंतलें स्वरीं । कोणें चिंतावा श्रीहरी । 
बळेंचि धरूनियां चोरी । शिश्रूषा घेतली ॥ ३४॥ 


करितां देवाचें 
तेणें धरूनियां 


दर्शन । आडवे आलें रागज्ञान। 
मन । स्वरामागें नेलें ॥३५॥ 


भेटो जातां राजद्वारी । बळेंचि धरिल्त बेगारी। 
कळावंतां तैसी परी । कळेनें केळी ॥३६॥ 


मन ठेऊन ईश्वरी । जो कोणी हरिकथा करी। 
तोचि ये संसारीं। धन्य जाणा ॥ ३७॥ 


जयास हरिकथेची गोडी । उठे नीच नवी आवडी । 
तयास जोडली जोडी । सर्वोत्तमाची  ॥ ३८॥ 


हरिकथा मांडली जेथें । सर्व सांडून धांवे तेथें । 
आललस्य निद्रा दवडून स्वार्थे । हरिकथेसी सादर ॥ ३९॥ 


दशक १९४: 








समास ५ ४९९ 

परमात्म्याच्या ध्यानात मन गुंग झाल्याने समोर 
लोक बसलेले आहेत, हे स्मरणसुद्धा त्याला राहात नाही. 
आणि प्रेमामुळे तो निःशंक निर्लज्ज होऊन कोर्तन करू 
लागला, कौ रंग भरतो. (२७) 

'एखाद्या कोर्तनकाराला उत्तम रागज्ञान असते, तालज्ञान 
असते, स्वरज्ञान असते, तो विद्ठानहही असतो आणि अन्वय, 
अर्थ यांचा समन्वय करून तो उत्तम कीर्तन करतो. (२८) 

जगात अनेक भाषा आहेत. एखाद्या कौर्तनकाराला 
अनेक भाषा येत असतात. त्याच्या अंगी नाना कळा 
असतात. कोकिळेसारखे कंठमाधुर्यही त्याच्याजवळ असते, 
पण भक्तिमार्ग हा यापेक्षा वेगळाच आहे. जे भक्त 
असतात, तेच त्यास जाणू शकतात. (२९) 

भक्ताला फक्त देवाचेच ध्यान असते. देवावाचून 
अन्य तो काहीही जाणत नाही अथवा देवाशिवाय इतर 
काही म्हणजे अन्नही त्याला आठवत नाही. जो कलाकार 
असतो, त्याचे मन कलाकार होते. (३०) 

भगवंतावाचून जी कळा ती कळा नसून अवकळा 
असते. एखादा कलाकार कलेमुळे देवाला विसरून 
वेगळा पडतो, हे प्रत्यक्ष दिसून येते. (१३१) 

चंदनाला सर्पाने वेढावे किंवा पुरलेल्या द्रव्याच्या 
लाभाच्या आड पिशाच्च अथवा हडळ येते, तशा देवाच्या 
प्रापीच्या आड कधी कधी अनेक कला येतात. (३२) 

सर्वज्ञ देवाला सोडून नादामध्ये जर मन मग्न 
झाले, तर ते भगवत्प्रापीच्या आड आलेले प्रत्यक्ष 
विध्नच समजावे. (३३) 

माणसाला मन तर एकच आहे. ते जर स्वरातच 
गुंतून पडले, तर श्रीहरींचे ध्यान कोणी करावे ? एखाद्या 
चोराने एखाद्या माणसाला बळेच धरून न्यावे आणि 
त्याच्याकडून सेवा करून घ्यावी, तसेच ते घडते. (३४) 

कोर्तनकार देवदर्शन घडावे म्हणून कीर्तन करू लागतो, 
'पण त्याचे रागज्ञान त्यात विघ्नाप्रमाणे आडवे येते. ते रागज्ञान 
त्याच्या मनाला पकडून धरून स्वरामागे घेऊन जाते. (३५) 

राजाला भेटावे म्हणून राजह्वारी जाणाऱ्या माणसाला 
राजाच्या सेवकांनी पकडून वेठबिगारीला लावावे, त्याप्रमाणे 
कलेच्या योगाने कलावंताची स्थिती होते. (३६) 

जो कोणी ईश्वराच्या ठिकाणी मन ठेवून हरिकथा 
करतो, तो या जगात धन्य जाणावा. (३७) 

ज्याला हरिकथेची आवड असून,हरिकथेत नित्य 
नवी गोडी वाटते, त्याने सर्वोत्तमास आपलेसे केले आहे 
असे जाणावे. (३८) 

जेथे कुठे हरिकथा होत असेल, तेथे आळस, निद्रा 
आणि स्वार्थ इत्यादी सोडून जो धाव घेतो आणि अत्यंत 
आदराने कथा ऐकतो, (३९) 








४९२ दशक ९४ : समास ६ दासबोध 
हरिभक्तांचिये घरीं । नीच कृत्य अंगिकारी। तसेच हरिभक्ताच्या घरी कोणतेही हलके काम 
सर्वांपरी । साक्षपें देखील मनापासून करतो आणि सर्व प्रकारे जाणीवपूर्वक 
साहेभूत रबापरी । .। 

साहेभू सर्वांपरी । साक्षपें होये ॥ ४०॥ त्यास वागता तेग. त) 
| नगी आणि ज्याचा नामावर दृढ विश्वास असतो त्याला 

या नांव हरिदास । जयासि नामीं विश्वास। हरिदास असे म्हणतात. श्रीसमर्थ असे म्हणतात की, येथे 
येथून हा समास । संपूर्ण जाला ॥४१॥ | हा समास पूर्ण झाला. (४१). 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' हरिकथाल क्षणनाम' समास पाचवा समाप्त. 
(_] (3) 
दशक १४ : समास ६ 
चातुर्येल क्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


रूप लावण्य अभ्यासितां न ये । सहजगुणास न चले उपाये। 
कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ १॥ 


काळें माणुस गोरें होयेना । बनाळास येत्ल चालेना । 
मुक्‍यास वाचा फुटेना ।॥ हा सहजगुण  ॥ २॥ 


आंधळें डोळस होयेना । बधिर तें ऐकेना। 
पांगुळ पाये घेइना । हा सहजगुण  ॥३॥ 


लक्षणें । किती म्हणोनि सांगणें । 
॥४॥ 


कुरूपतेचीं 
रूप लावण्य याकारणें । पालटेना 


अवगुण सोडितां जाती । उत्तम गुण अभ्यासितां येती । 
कुविद्या सांडून सिकती । शाहाणे विद्या ॥५॥ 


मूर्खपण सांडितां जातें । शाहाणपण सिकतां येतें। 
कारबार करितां उमजतें ॥ सकळ कांहीं. ॥६॥ 


मान्यता आवडे जीवीं । तरी कां उपेक्षा करावी । 
चातुर्यँविण उंच पदवी । कदापी नाहीं... ॥७॥ 


ऐसी प्रचित येते मना । तरी कां स्वहित कराना । 
सन्मार्ग चालतां, जना- । सजना माने ॥८॥ 


देहे नेटकें श्रुंधारिलें । परी चातुर्येविण नासलें। 
गुणेंबिण साजिरें केलें। बाष्कळ जैसें ॥९॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, आपले रूप आणि लावण्य 
हे गुण अभ्यासाने साध्य होत नाहीत. कारण ते 
जन्मजात असतात. तेथे काही उपाय चालत नाही. 
म्हणून आगंतुक गुण प्राप्त करण्यासाठी जरूर प्रयत्न 
करावेत. (१) 
काळा माणूस गोरा होऊ शकत नाही. जन्मखुणा, 
व्रण इ. काढता येत नाही. मुक्या माणसाला बोलता येत 
नाही, कारण तो त्याचा सहज गुण आहे. (२) 
आंधळा माणूस डोळस होऊ शकत नाही. बधिर 
माणूस ऐकू शकत नाही. पांगळा माणूस चालू शकत 
नाही. हा त्याचा सहज गुण आहे. (३) 
याप्रमाणे कुरूपतेची किती तरी लक्षणे सांगता 
येतील. पण मूळ जे रूप आणि लावण्य असते, त्यात 
बदल होऊ शकत नाही. (४) 
'पण अवगुण सोडता येतात, उत्तम गुण अभ्यासाने 
प्राप्त करता येतात. शहाणे लोक असतात ते कुविद्येचा 
त्याग करून सद्‌विद्या शिकतात. (५) 
मूर्खपणाचा त्याग केला तर ते जाते. शिकल्याने 
शहाणपण येऊ शकते. कारभार, उद्योगधंदा करू लागल्यावर 
त्यांतील सर्व काही बारकावे कळू लागतात. (६) 
माणसाला मोठेपणा मनापासून आवडतो, मग 
त्याची उपेक्षा का करावी ? चातुर्याशिवाय श्रेष्ठ पदवी 
कधीही प्राप्त होत नाही. (७) 
मनाला अशी प्रचीती येत असते, मग आपले हित 
का साधून घेत नाही. सन्मार्गाने चालले असता लोकांत 
आणि सजनात मान्यता मिळते. (८) 
देहाला बाहेरून नीटनेटके शृंगारले, तरी अंगी 
चातुर्य नसेल तर ते व्यर्थ ठरते. बाष्कळ माणसाच्या अंगी 
गुण नसताना त्याला सजवावे, तसे हे आहे. (९) 


दासबोध 


दशक १९४ : समास ६ 


४९३ 





उमजवावबी । 
॥१०॥ 


अंतर्कळा श्रुंधारवी । नानापरी 
संपदा मेळऊन भोगावी । सावकास 


सिकेना । शरीर तेंहि कष्टवीना । 
घेईना । सदाकोपी ॥११॥ 


प्रेलन करीना 
उत्तत गुण 


आपण दुसऱ्यास करावें । तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । 
जना कष्टवितां कष्टावें। लागेळ बहु. ॥ १२॥ 


न्यायें वर्तेळ तो शाहाणा । अन्याड तो दैन्यवाणा । 
नाना चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥ १३॥ 


जें बहुतांस मानलें। तें बहुतीं मान्य केलें। 
येर तें वेर्थचि गेलें । जगनिद्य ॥९१४॥ 


लोक आपणासि वोळावे । किंवा आवघेच कोंसळावे। 
आपणास समाधान फावे । ऐसें करावें ॥१५॥ 


समाधानें समाधान वाढे । मित्रिनें मित्रि जोडे। 
मोडितां क्षणमात्रें मोडे । बरेपण ॥१६॥ 


अहो कांहो अरे कां रे। जनीं ऐकिजेतें किं रे। 
कळत असतांच कां रे। निकामीपण  ॥ १७॥ 


चातुर्ये श्रुंधारे अंतर । वस्त्रे श्रुंधारे शरीर 
दोहिंमधें कोण थोर। बरें पाहा ॥१८॥ 
बाह्याकार ध्रुंधारिलें । तेणें लेकांच्या हातासि काये आलें। 


चातुर्ये बहुतांसि रक्षिळें। नाना प्रकारे ॥ १९॥ 


बरें खावें बरें जेवावे । बरें ल्यावें बरें नेसावें। 
समस्तीं बरें म्हणावें । ऐसी वासना ॥ २०॥ 


तनें मनें झिजावें । तेणें भलें म्हणोन घ्यावें। 
उगेंचि कल्पिता सिणावें । लागेल पुढें ॥२१॥ 


लोकीं कार्यमाग आडे । तो कार्यभाग जेथें घडे। 
लोक सहजचि  बोढे । कामासाठी ॥२२॥ 





म्हणून माणसाने आपले अंतरंग उत्तम गुणांनी युक्त 
करावे. नाना प्रकारचे ज्ञान प्राप्त करावे आणि संपत्ती 
मिळवून सावकाश तिचा उपभोग घ्यावा. (१०) 
जो काहीही प्रयत्न करत नाही, काही शिकत नाही, 
शरीरास काहीही कष्ट पडू देत नाही आणि उत्तम गुणही 
घेत नाही, तो सदा चिडचिडत असतो. (११) 
आपण दुसऱ्याशी जसे वागतो, तशीच त्याची 
प्रतिक्रिया आपल्याला प्राप्त होते. आपण जर लोकांना 
त्रास दिला तर आपल्यालाही खूप त्रास सोसावा 
लागेल. (१२) 
जो न्यायाने वागतो, तोच शहाणा होय. जो 
अन्यायाने वागतो, तो दैन्यवाणा असतो. जो चतुर 
असतो, तोच चातुर्याच्या नाना खुणा जाणतो. (१३) 
जी गोष्ट अनेकांना मान्य असते, ती सर्वमान्य 
ठरते. याउलट जे अनेकांना मान्य नाही, ते व्यर्थ होते. 
निंद्य ठस्ते. (१४) 
लोक आपणावर प्रसन्न होबोत अथवा 
आपल्याविरुद्ध जावोत, ज्यायोगे आपणाला समाधान 
वाटेल तेच करावे. (१५) 
समाधानाने समाधान वाढते. मैत्रीने मैत्री वाढते. पण 
चांगुलपणा नष्ट व्हायला एक क्षणही पुरेसा होतो. (१६) 
आपण *अहो' असे सन्मानाने संबोधले तर का 
हो' असे आपल्याला संबोधले जाते. आपण 'अरे' 
म्हटले तर 'का रे' असे प्रत्युत्तर मिळते, असे हे लोकांत 
ऐकू येते, दिसते. तरी कळत असून, आपण अयोग्य 
वर्तन का बरे करावे ? (१७) 
एखादा चातुर्याने अंतरंग सजवतो, दुसरा कुणी उत्तम 
वस्त्रे धारण करून शरीर शृंगारतो. या दोघांमध्ये थोर कुणास 
म्हणावे, हे विचार करून पहा बरे! (१८) 
बाहेरून शरीरास शृंगारले त्यामुळे लोकांचा काय 
फायदा झाला? चातुर्याने अनेकांचे नाना प्रकारे रक्षण 
करता येते. (१९) 
चांगले खावे, चांगले जेवावे, उत्तम वस्त्र ल्यावे. 
उत्तम वस्त्र नेसावे. सर्व लोकांनी आपल्याला चांगले 
म्हणावे, अशी वासना-इच्छा सर्वांनाच असते. (२०) 
शरीराने, मनाने जो लोकांसाठी झिजतो, कष्ट 
करतो, त्याला लोक भले म्हणतात. उगीच काहीच न 
करता जो बसून कल्पना करीत राहातो, त्याला पुढे 
शिणावे लागते. (२१) 
लोकांचे एखादे काम अडलेले असते, ते ज्याच्यामुळे 
पूर्ण होते, त्याच्याकडे आपापल्या कामासाठी लोक सहजच 
आकर्षित होतात. (२२) 


४९ दशक १४ 


म्हणोन दुसऱ्यास सुखी करावें । तेणें आपण सुखी व्हावें। 
दुसऱ्यास कष्टवितां कष्टावें । लागेल स्वयें ॥ २३॥ 


हें तों प्रगटचि आहे । पाहिल्याविण कामा नये। 
समजणें हा उपाये । प्राणीमात्रांसी ॥ २४॥ 


समजले आणी वर्तले । तेचि भाग्यपुरुष जाले। 
यावेगळे उरळे। तें करंटे पुरुष ॥ २५॥ 


जितुका व्याप तितुकें वैभव । वैभवासारिखा हावभाव। 
समजलें पाहिजे, उपाव । प्रगटचि आहे ॥२६॥ 


आळतसें कार्येभाग नासतो । साक्षेप होत होत होतो। 
दिसते गोष्टी कळेना, तो- । शाहाणा कैसा ॥ २७॥ 


मित्रि करितां होतें कृत्य । वैर करितां होतो मृत्य । 
बोलिलें हें सत्य किं असत्य । वोळखावें ॥ २८॥ 


आपणास शाहाणें करूं नेणे । आपलें हित आपण नेणे। 
जनीं मैत्रि राखो नेणे । वैर करी ॥२९॥ 


ऐसे प्रकारीचे जन त्यास म्हणावें अज्ञान 
'तयापासीं समाधान । कोण पावे ॥३०॥ 


आपण येकायेकी येकल् । सृष्टींत भांडत चालिला । 
बहुतांमध्यें येकल्याला । येश कैंचें ॥३१॥ 


बहुतांचे मुखीं उगवें । बहुतांचे अंतरीं भरावें। 
उत्तम गुणीं विवरावें । प्राणीमात्रांसी ॥ ३२॥ 


शाहाणे करावें जन । पतित करावे पावन। 
सृष्टिमधें भगवद्धजन । वाढवावें ॥३३॥ 


: समास ६ 








दासबोध 


म्हणून दुसऱ्याला सुखी करावे आणि त्यायोगे 
आपणही सुखी व्हावे. आपण जर दुसऱ्याला कष्ट दिले, 
तर पुढे आपल्यालाही कष्ट सोसावे लागतात. (२३) 
नीट जाणून घेतल्याशिवाय कुठलेही काम नीट होत 
नाही, ही गोष्ट प्रगटच आहे. म्हणून कुठलीही गोष्ट समजून 
घेणे हाच सर्व प्राणिमात्रासाठी उपाय आहे. (२४) 
जे कोणी कुठल्याही विषयाची नीट माहिती करून 
घेऊन त्याप्रमाणे वागतात, ते पुरुष भाग्यवान होत. याशिवाय जे 
इतर असे करीत नाहीत, ते करंटे, भाग्यहीन जाणावेत. (२५) 
जितका व्याप आपण वाढवू, त्याप्रमाणे वैभव प्राप्त होते. 
जसे वैभव प्राप्त होईल, तसे त्याचे बोलणे-वागणे असते. 
म्हणून नीट समजून वागणे हाच यासाठी उपाय आहे. (२६) 
कुठल्याही गोष्टीत आळस केला तरी कार्य होत 
नाही. सतत प्रयत्न करीत राहिले की कार्य सिद्धीस जाते. 
ही गोष्ट प्रत्यक्ष दिसत असता ज्याला कळत नाही, त्याला 
शहाणे कसे म्हणावे ? (२७) 
कुणाशीही मैत्री केली की आपले काम होते. याउलट 
कुणाशी वैर केले तर मृत्यू ओढवतो. मी जे सांगतो ते खरे 
कौ खोटे हे श्रोत्यांनी ओळखावे. (२८) 
जो स्वतःला शहाणा करू शकत नाही; ज्याला 
आपले स्वतःचे हित कशात आहे हे कळत नाही, 
लोकांशी मैत्री कशी करावी हेही कळत नाही आणि जो 
लोकांशी वैर करतो, (२९) 
असा जो कोणी असतो, त्याला अज्ञानी म्हणावे. 
त्याच्यापाशी समाधान कोणाळा लाभेल? (३०) 
असा जो अगदी एकय पडून सर्वांशी भांडत 
राहतो, त्याला चारचौघांत यश कसे मिळणार? (३१) 
म्हणून अनेकांना मदत करून नाव कमवावे. 
अनेकांच्या अंत:करणात स्थान मिळवावे. उत्तम गुणांच्या 
योगे प्राणिमात्रांस विवेकी करावे. (३२) 
लोकांना शहाणे करावे. पतित असतील त्यांना 
पावन करून घ्यावे. जगात भगवद्‌भजन वाढवावे, असे 
श्रीसमर्थ सांगतात. (३३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चातुर्येलक्षणनाम' समास सहावा समाप्त. 


दासबोध 


दशक १४: समास ७ 


४९५ 





दशक १४ 


: समास ७ 


युगधर्मनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


नाना वेष नाना आश्रम । सर्वांचें मूळ गृहस्थाश्रम 
जेथें पावती विश्राम । त्रैलोक्यबासी  ॥१॥ 


देव क्रषी मुनी योगी । नाना तापसी बीतरागी। 
पितृआदिकरून विभागी । अतीत अभ्यागत ॥२॥ 


गृहस्थाश्रमी निर्माण जाले । आपल्य आश्रम टाकून गेले। 
परंतु गृहस्थागृहीं हिंडे लगले । कौर्तिरूपें ॥३॥ 


याकारणें गृहस्थाश्रम । सकळामधें उत्तमोत्तम । 
परंतु पाहिजे स्वधर्म । आणी भूतदया ॥४॥ 


जेथें शडकर्मे चालती । विध्योक्त क्रिया आचरती । 
बाग्माधुर्ये बोलती । प्राणीमात्रांसी  ॥५॥ 


सर्व प्रकारे नेमक । शास्त्रोक्त करणें कांहींयेक । 
त्याहिमध्यें अलोलिक । तो हा भक्तिमार्ग ॥६॥ 


पुरश्षरणी  कायाक्लेसी । दृढव्रती परम सायासी। 


जगदीशावेगळें जयासी । थोर नाहीं ॥७॥ 
काया वाचा जीवें प्राणें। कप्रे भगवंताकारणें। 
मनें घेतलें धरणें । भजनमार्गी ॥८॥ 


ऐसा भगवंताचा भक्त । विशेष अंतरी विरक्‍्त। 
संसार सांडून जाल्म मुक्‍त । देवाकारणें ॥९॥ 


अंतरापासून वैराग्य । तेंचि जाणावें महद्धाग्य । 
लोलंगतेयेवढें अभाग्य । आणीक नाहीं. ॥१०॥ 


राजे राज्य सांडून गेले । भगवंताकारणें हिंडले। 
कौर्तिरूपें पावन जाले । भूमंडळीं ॥११॥ 


ऐसा जो कां योगेश्वर । अंतरीं प्रत्ययाचा विचार। 
उकलूं जाणे अंतर प्राणीमात्रांचें ॥१२॥ 


ऐसी वृत्ती उदासीन । त्याहिवरी विशेष आत्मज्ञान | 
दर्शनमात्रे समाधान । पावती लोक ॥१३॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, या जगात नाना वेष 
आणि नाना आश्रम आहेत. पण सर्वांचे मूळ गृहस्थाश्रम 
आहे. सर्व त्रैलोक्यांतील लोकांना गृहस्थाच्या घरीच 
विश्राम प्रात होतो. (१) 
देव, त्रषी, मुनी, योगी, अनेक तपस्वी लोक, तसेच 
वैराग्यसंपत्न लोक, तसेच पितर आणि अतिथी-अभ्यागत 
आदी सर्व गृहस्थाघरच्या अन्नाचे अधिकारी असतात. (२) 
हेसर्व गृहस्थाश्रमातच जन्मले. त्यांनी नंतर गृहस्थाश्रमाचा 
त्याग केला आणि साधन करून कोर्ती मिळवली; परंतु 
भिक्षेसाठी त्यांना गृहस्थांच्या घरीच हिंडावे लागते. (३) 
म्हणून सर्व आश्रमांत गृहस्थाश्रम हा उत्तमोत्तम 
होय. परंतु गृहस्थाच्या ठिकाणी स्वधर्मनिष्ठा आणि 
भूतदया मात्र असणे आवश्यक आहे. (४) 
गृहस्थाश्रमातच षट्कर्मे (अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान आणि प्रतिग्रह) चालतात. गृहस्थ विधियुक्त 
क्रियेचे आचरण करतात आणि प्राणिमात्रांशी मधुर 
वाणीने बोलतात. (५) 
सर्व प्रकारे शास्त्रोक्त कर्मांचे नियमितपणे आचरण 
करावे. त्यांतही भक्तिमार्ग हा अलौकिक आहे. (६) 
जो पुरश्वरणे करतो, शरीरास कष्ट देण्यास तयार असतो, 
दृढव्रती आणि खूप प्रयनशील असतो, पण ज्याला एका 
जगदीशाशिवाय दुसरे काही श्रेष्ठ वाटत नाही, (७) 
जो शरीराने, वाणीने, जीवाने आणि प्राणाने 
भगवंतासाठी कष्ट सोसतो, ज्याच्या मनाने भक्तिमार्गात 
जणू काही धरणेच धरलेले असते, (८) 
असा जो भगवतांचा भक्त असतो आणि जो 
अंतरात विशेष विरक्त असतो, तो संसार सोडून 
भगवंतासाठी मुक्त होतो. (९) 
अंत:करणापासून वैराग्य उत्पन्न होणे हे महद्‌्भाग्य 
जाणावे. आसक्तीएवढे अभाग्य दुसरे नाही. (१०) 
असे वैराग्य प्राप्त झाल्यानेच अनेक राजे राज्य सोडून 
भगवतूप्राप्तीकरिता हिंडले आणि भगवतूप्राप्ती करून घेऊन 
या जगात कोर्तिरूपाने पावन झाले. (११) 
असा जो योगेश्वर असतो, ज्याला अंतर्यामी स्वरूपानुभव 
आलेला असतो, तो सर्व प्राणिमात्रांचे अंत:करण जाणू 
शकतो. त्याच्याकडे लोक आकर्षित होतात (९१९२) 
असा जो अनासक्त आणि त्याहूनही विशेष म्हणजे 
आत्मज्ञानी असतो, त्याच्या केवळ दर्शनानेही लोकांना 
समाधान होते. (१३) 


४९६ 


दशक १४ : समास ७ 


दासबोध 


829्8्र833्चरर8्8रय्रृरओरओरओररयरर3र्यय_ ख्य स यपयपपपलकसॅ॑सिसशिनिकिसॅॅॅॅॅ॑ॅॅनिॅॅ 0१0 0”?0ी?0ण 


बहुतांसी करी उपाये । तो जनाच्या वाट्या न ये। 
अखंड जयाचे हृदये । भगवद्रूप ॥ १४॥ 


जनास दिसे हा दुश्चित । परी तो आहे सावचित। 
अखंड जयाचें चित्त । परमेश्वरी ॥१५॥ 


उपासनामूर्तिध्यानीं 
नाहीं तरी श्रवणमननीं । निरंतर 


। अथवा आत्मानुसंधानीं। 
॥१६॥ 


पूर्वजांच्या पुण्यकोटी । संग्रह असिल्यां गांठीं। 
तरीच ऐसीयाची भेटी । होये जनासी ॥ १७॥ 


प्रचीतिबिण जें ज्ञान । तो आवघाचि अनुमान| 
तेथें कैंचें परत्रसाधन । प्राणीयांसी ॥१८॥ 


याकारणें मुख्य प्रत्यये । प्रचीतिबिण कामा नये। 


उपायासारिखा  अपाये । शाहाणे जाणती ॥१९॥ 
वेडें संसार सांडून गेलें । तरी तें कष्टकष्टोंचि मेलें। 
'दोहिंकडे अंतरले । इहलोक परत्र ॥२०॥ 


रागें रागें निघोन गेला । तरी तो भांडभांडोंचि मेला । 
बहुत ल्मरेक कष्टी केला । आपणहि कष्टी ॥२१॥ 


निघोन गेला परी अज्ञान । त्याचे संगती लागले जन। 
गुरु शिष्य दोघे समान । अज्ञानरूपें ॥२२॥ 


आशाबद्धी अनाचारी । निघोन गेला देशांतरीं। 
तरी तो अनाचारचि करी । जनामधें ॥२३॥ 


गृहीं पोटेंबिण कष्टती । कष्टी होऊन निघोन जाती । 
त्यास ठाई ठाई. मारिती । चोरी भरता ॥ २४॥ 


संसार मिथ्या ऐसा कळल् । ज्ञान समजोन निघोन गेला । 
तेणें जन पावन केला । आपणाऐसा  ॥ २५॥ 


येके संगतीने तरती । येके संगतीनें बुडती। 
याकारणें सत्संगती । बरी पाहावी ॥ २६॥ 


जेथें नाहीं विवेकपरीक्षा । तेथें कैंची असेल दीक्षा । 
घरोघरीं मागतां भिक्षा । कोठेंहि मिळेना ॥ २७॥ 


जो दुसर्‍याचें अंतर जाणे । देश काळ प्रसंग जाणे। 
तया पुरुषा काय उणें । भूमंडळीं ॥ २८॥ 





तो अनेक लोकांवर उपकार करतो, त्यांच्या 
उपयोगी पडतो, म्हणून लोक त्याच्यामागे धावतात. पण 
तो लोकांच्या वाट्यासच येत नाही. त्याचे हृदय अखंड 
भगवद्रूप झालेले असते. (१४) 
लोकांना बाह्यतः तो आपल्यासारखाच दुश्चित्त आहे, 
असे वाटते. पण तो नेहमी सावधान असतो आणि त्याचे 
चित्त अखंड परमेश्वराच्या ठिकाणी जडलेले असते. (१५) 
तो निरंतर उपास्य देवतेच्या मूर्तीच्या ध्यानात अथवा 
आत्मानुसंधानात नाहीतर श्रवणमननात दंग असतो. (१६) 
पूर्वजांच्या अपरंपार पुण्याचा संग्रह गाठी असेल, तरच 
लोकांची अशा भगवद्‌भक्ताशी गाठ पडू शकते. (१७) 
अनुभवाशिवायचे ज्ञान ते खरे नसून काल्पनिक असते. 
त्यायोगे प्राणिमात्रांचा उद्धार कसा होणार ? (१८) 
म्हणून परमार्थात प्रचीतीला, अनुभवाला महत्त्व आहे. 
अनुभवाशिवायचे ज्ञान उपयोगी पडत नाही. त्याने 
उपायाऐवजी अपायच होतो, हे शहाणे लोक जाणतात. (१९) 
एखादा वेडा अज्ञानी माणूस घर सोडून निघून जातो 
आणि कष्ट करून करून मरून जातो. प्रपंच आणि परमार्थ 
तसेच इहलोक आणि परलोक या दोन्हींना तो अंतरतो. (२०) 
रागारागाने निघून गेला आणि भांडता भांडताच 
मरून गेला. त्याच्यामुळे अनेक लोक दुःखी-कष्टी झाले 
आणि तो स्वत:ही कष्टी झाला. (२१) 
'एखादा असा घर सोडून निघून जातो, पण तो अज्ञानीच 
असतो. काही लोक त्याच्या संगतीला लागतात. पण गुरुशिष्य 
दोघेही अज्ञानामुळे समसमानच असतात. (२२) 
एखादा आशाळभूत आणि दुराचारी माणूस घर 
सोडून देशांतराला गेला तरी, तेथेही लोकांत तो 
अनाचारच करतो. (२३) 
घरी अन्नावाचून कष्टी होतात आणि घर सोडून निघून 
जातात. त्याने चोरी केली अथवा त्याच्यावर चोरीचा आरोप 
आल्ज तर लोक त्याला जेथे जाईल तेथे चोप देतात. (२४) 
जो नित्यानित्यविवेकाने संसार मिथ्या आहे हे जाणून 
ज्ञानप्राप्तीसाठी निघून जातो, तो ज्ञान प्राप्त करून स्वतः 
'पावन होतो व इतर लोकांनाही पावन करतो. (२५) 
संगतीनेच एखादा तरतो, तर संगतीनेच एखादा बुडतो. 
म्हणून नीट विचारपूर्वक सत्संगतीच करावी. (२६) 
जेथे विवेकाच्या कसोटीस साधू उतरत नाही, तेथे 
त्याच्याकडून दीक्षा कशी प्राप्त होणार? अज्ञानाने उगीच 
घरोघरी भिक्षा मागितली तरी ती कोठेच मिळत नाही. (२७) 
जो दुसऱ्याचे अंतरंग जाणतो, वेळप्रसंग जाणतो 
अशा (चतुर) पुरुषाला या भूमंडळावर काहीही उणे 
पडत नाही. (२८) 


दासबोध 


दशक १४: समास ७ 


४९७ 





नीच प्राणी गुरुत्व पावला । तेथें आचारचि बुडाला । 
वेदशास्त्रत्राह्मणात्रा । कोण पुसे ॥२९॥ 


विचारू । त्याचा ब्राह्मणासीच अधिकारू। 
गुरुः । ऐसें बचन  ॥३०॥ 


ब्रह्मज्ञानाचा 
वर्णानां ब्राह्मणो 


ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवळे । आचारापासून भ्रष्टले । 
गुरुत्व सांडून जाले । शिष्य शिष्यांचे ॥३१॥ 


कित्येक दावलमलकास जाती । कित्येक पीरास भजती। 
कित्येक तुरुक होती । आपले इच्छेने ॥३२॥ 


ऐसा कलयुगींचा आचार । कोठें राहिला विचार। 
पुढें पुढें वर्णसंकर । होणार आहे. ॥३३॥ 


गुरुत्व आलें नीचयाती । कांहींयेक वाढली महंती । 
शूद्र आचार बुडविती । ब्राह्मणाचा ॥३४॥ 


हें ब्राह्मणास कळेना । त्याची वृत्तिच वळेना। 
मिथ्या अभिमान गळेना । मूर्खपणाचा  ॥ ३५॥ 


राज्य नेलें म्लेॅंचिं क्षेत्री । गुरुत्व नेलें कुपात्रीं। 
आपण अस्त्रीं ना पसत्रीं । कांहींच नाही. ॥३६॥ 


ब्राह्मणास ग्रामणीनें बुडविले । विष्णूने श्रीवत्स मिरविलें। 
त्याच विष्णूनें श्रापिलें । फरशरामें ॥ ३७॥ 


आम्हीहि तेचि ब्राह्मण । दुःखें बोलिलें हें वचन । 
बडिल गेले ग्रामणी करून । आम्हां भोंवतें ॥३८॥ 


आतांचे ब्राह्मणी काय केलें । अन्न मिळेना ऐसें जालें। 
तुम्ह्य बहुतांचे प्रचितीस आले । किंवा नाही... ॥ ३९॥ 


बरें बडिल्यंस काये म्हणावें । ब्राह्मणाचें अदृष्ट जाणावें । 
प्रसंगें बोलिलें स्वभावें । क्ष्मा केलें पाहिजे ॥४०॥ 








नीच माणसाला गुरुत्व प्राप्त झाले तर आचारच नष्ट 
होतो. मग'वेद, शास्त्र, ब्राह्मण यांना कोण विचारतो. (२९) 
फक्त ब्राह्मणांनाच ब्रह्मञानाचा अधिकार आहे. 
*वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः' असे शास्त्रवचन आहे.(३०) 
पण ब्राह्मण आता बुद्धिभ्रष्ट झाले आहेत. त्यांची 
बुद्धी असून नसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या 
ठिकाणी शुद्ध आचारही राहिलेला नाही. स्वत:चे श्रेष्ठत्व 
सोडून ते शिष्यांचेही शिष्य झाले आहेत. (३१) 
कित्येक जण दावलमलकाकडे जातात. कित्येकजण 
पीराला भजतात, तर कित्येकजण आपल्या इच्छेने 
तुर्क होतात. (३२) 
कलियुगातील आचार हा असा आहे. विचार 
कुठे शिल्लकच राहिलेला नाही. पुढे पुढे वर्णसंकर 
होणार आहे. (३३) 
आध्यात्मिक गुरुत्व हलक्या जातीच्या लोकांकडे 
गेल्याने ते स्वत:चा मोठेपणा थोडा फार वाढवतात. शूद्र 
स्वत:च अनाचारी असल्याने त्यांच्या अनुयायांत ब्राह्मणांच्या 
आचाराचे महत्त्व राहत नाही. (३४) 
'पण आपला अध:पात होत आहे, हे ब्राह्मणाला 
कळत नाही. त्याच्या वृत्तीत बदल होत नाही. त्याचा 
मूर्खपणाचा अभिमान नाहीसा होत नाही. (३५) 
म्लेंच्छांनी, क्षत्रियांनी राज्य नेले. अपात्र व्यक्तींनी 
त्यांचे गुरुत्व नेले. धड ना इहलोक धड ना परलोक, 
काहीच नाही, अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. (३६) 
ब्राह्मणांना अनाचाराने, बुडविले आहे. ब्राह्मणांचे पदचिह 
श्रीवत्स ज्या श्रीविष्णूने आपल्या वक्षःस्थलावर मिरविले, 
त्या विष्णूनेच परशुरामरूपाने त्यांना शाप दिला. (३७) 
आम्हीही तेच ब्राह्मण आहोत, म्हणून मोठ्या दुःखाने 
आम्ही हे वचन बोलत आहोत. वडील माणसे अनाचार 
करून गेली, त्याचे परिणाम आम्हांला भोवत आहेत. (३८) 
आत्ताचे ब्राह्मण तरी काय करीत आहेत ? त्यांना 
खायला अन्न मिळत नाही, असे झाले आहे. तुमच्यापैकी 
अनेकांच्या हे अनुभवास आले कौ नाही ? (३९) 
पण वडील माणसांना काय म्हणावे ? त्यांना कसा 
दोष द्यावा? ब्राह्मणांचे अदृष्ट म्हणून असे झाले असे 
समजावे. प्रसंगामुळे स्वाभाविकच बोलले गेले, तरी 
श्रोत्यांनी क्षमा केली पाहिजे. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' युगधर्मनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


४९८ 


दशक १४: समास ८ 


दासबोध 


दशक १४ : समास ८ 
अखंडध्याननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


बरें ऐसा प्रसंग जाला । जाला तो होऊन गेल्य 
आतां तरी ब्राह्मणी आपणाला । शाहाणे करावें ॥१॥ 


देव पुजावा विमळहस्तीं । तेणें भाग्य पाविजे समस्तीं। 
मूख अभक्त वेस्तीं । दरिद्र भोगिजे ॥२॥ 


आधीं देवास वोळखावें । मग अनन्यभावें भजावें। 


अखंड ध्यानचि धरवें । सर्वोत्तमाचें ॥३॥ 
सर्वांमधें जो उत्तम । तया नांव सर्वोत्तम 
आत्मानात्मविवेकवर्म  । ठाई पाडावे ॥४॥ 
जाणजाणों देह रक्षी । आत्म द्रष्टा अंतरसाक्षी। 
पदार्थमात्रास  परीक्षी । जाणपणें ॥५॥ 
तो सकळ देहांमधें वर्ततो । इंद्रियेंग्राम  चेष्टवितो। 
प्रचितीनें प्रत्यये येतो । प्राणीमात्रीं ॥६॥ 
प्राणीमात्री  जगदांतरें । म्हणोनि राखावीं अंतरें। 


दाता भोक्ता परस्परें। सकळ कांही. ॥७॥ 


देव वर्ततो जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरी । 
त्रैलोकींचे  प्राणीमात्री । बरें पाहा ॥८॥ 


मुळीं पाहाणार तो येकला । सकळां ठाई विभागला । 
देहप्रकृतीनें जाल । भिन्न भिन्न ॥९॥ 


भिन्न भासे देहाकारें। प्रस्तुत येकचि अंतरें। 


बोलणें चालणें निधरिं। त्यासीच घडे ॥१०॥ 
आपुले पारिखे सकळ लेक । पक्षी स्वापर  पश्चादिक। 
किडा मुंगी देहधारक । सकळ प्राणी ॥ ११॥ 


खेचर भूचर वनचर। नाना प्रकारे जळचर। 
चत्वार खाणी विस्तार । किती म्हणोन सांगावा ॥ १२॥ 


समस्त जाणीवेनें वर्तती । रोकडी पाहावी प्रचिती । 
त्याची आपुली संगती । अखंड आहे. ॥१३॥ 


जगदांतरें बोळला धणी । किती येकबटील प्राणी । 
परी ते बोळायाची करणी) आपणापासी- ॥ १४॥ 











श्रीसमर्थ म्हणतात की, ब्राह्मणांच्यावव असा 
प्रसंग आला तर आला तो येऊन गेला. झाले गेले 
होऊन गेले, म्हणून समजून ब्राह्मणांनी आता तरी 
स्वत:ला शहाणे करावे. (१) 
देवाची पूजा निर्मल हाताने करावी. त्यायोगे पूजा 
करणाराला सर्व प्रकारचे भाग्य लाभते. मूर्ख, गैरशिस्त, 
अभक्त असा उपासक दारखिय भोगतो. (२) 
प्रथम देवाला ओळखावे आणि मग अनन्यभावाने 
त्याला भजावे. त्या सर्वोत्तमाचे अखंड ध्यान धरावे. (३) 
सर्वांमध्ये जो उत्तम त्याला सर्वोत्तम म्हणतात. 
आत्मानात्मविवेकाने हे वर्म जाणून घ्यावे. (४) 
जाणीवरूपाने जो देहाचे रक्षण करतो, जो द्रष्टा, 
अंतरसाक्षी आहे, तो आत्माच जाणीवरूपाने पदार्थमात्राची 
परीक्षा करीत असतो. (५) 
सर्वांच्या देहामध्ये तोच राहतो आणि सर्व इंद्रियांना 
चेतना देऊन त्यांच्याकडून कामे करून घेतो. हे सर्व 
प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी अनुभवास येते. (६) 
जगताचा जो अंतर्यामी तोच सर्व प्राणिमात्रांत आहे. 
म्हणून सर्वांची अंतःकरणे राजी राखावीत. तोच परस्परांचा 
दाता, भोक्ता, इत्यादी सर्व काही आहे. (७) 
जो देव सर्व जगाच्या अंतर्यामी आहे, तोच 
आपल्याही अंतरत आहे व तोच जैलोक्यातील प्राणिमात्रांच्याही 
अंतर्यामी आहे, हे नीट जाणून घ्यावे. (८) 
मूळ पाहाणारा म्हणजेच द्रष्टा सर्वांच्या ठायी तो 
एकच आहे, पण देहप्रकृतीमुळे सर्वांच्या ठिकाणी 
वेगवेगळा झाला आहे. (९) 
देहाच्या आकारामुळे भिन्न भासतो, परंतु वस्तुत: 
अंत:करणातील जाणीवरूपाने तो एकच आहे. त्याच्या योगेच 
बोलणे, चालणे इत्यादी सर्व क्रिया होत असतात. (१०) 
आपले आणि परके सर्व लोक, पक्षी, श्वापदे, पशू 
आदी, तसेच किडा, मुंगी इत्यादी सर्व देहधारक प्राणी, (११) 
आकाशात विचरण करणारे, भूचर वनचर नाना 
प्रकारचे जलचर, चत्वार खाणी इत्यादी विस्तार किती 
म्हणून वर्णन करावा ? (१२) 
सर्वजण जाणिवेनेच वागत असतात, याची प्रत्यक्ष 
प्रचीती घ्यावी. त्यांची व आपली संगती अखंड आहे. (१३) 
सर्व जगाचा अंतरात्मा हाच जगाचा मालक आहे. 
त्याला जर प्रसन्न करून घेतले, तर सर्व प्राणी आपल्याजवळ 
एकत्र येतील. पण त्याला प्रसन्न करून घेण्याची कृती 
आपल्यापाशीच आहे. (१४) 


दासबोध 


दशक १४ : समास ८ 


४९९ 





हे. आपणाकडेच येतें । राजी राखिजे समस्तें। 
देहासि बरें करावें तें । आत्मयास पावे ॥ १५॥ 


दुर्जन प्राणी त्यांतील देव । त्याचा लाताड स्वभाव। 
रागास आल्म जरी राव । तरी तंडों नये कीं ॥ १६॥ 
प्रसंगी सांडीच करणें । पुढें विवेकें विवरणें। 
विवेक सज्जननचि होणें । सकळ लोकीं ॥ १७॥ 


आत्मत्वी दिसतो भेद। हा अवघाचि देहसमंध। 
येका जीवनें नाना स्वाद । औषधीभेदें ॥१८॥ 


गरळ आणि अमृत जालें । परी आपपण नाहीं गेलें । 
साक्षत्वें आत्मयास पाहिलें । पाहिजे तैसें ॥ १९॥ 


अंतरनिष्ठ जो  पुरुष। तो अंतरनिष्ठेनें विशेष। 
जगामधें जो जगदीश । तो तयास वोळखे ॥२०॥ 


नयनेंचि पाहावा नयेन । मनें शोधावे मन। 
तैसाचि हा भगवान । सकळां घर्टी ॥२१॥ 


तेणेंबिण कार्यभाग आडे । सकळ कांहीं तेणेंचि घडे । 
प्राणी विवेकें पवाडे । तेणेंचि योगे ॥२२॥ 


जागृतीस व्यापार घडतो । समंध तयासीच पडतो! 
स्वप्नामधें घडे जो तो । येणेंचि न्यायें ॥ २३॥ 


अखंड ध्यानाचे लक्षण । अखंड देवाचें स्मरण 
याचें कळतां विवरण । सहजचि घडे ॥ २४॥ 


सहज सांडून सायास । हाचि कोणीयेक दोष। 
आत्मा सांडून अनात्म्यास । ध्यानीं धरिती ॥ २५॥ 


परी तें धरितांहि धरेना । ध्यानीं येती वेक्ति नाना । 
उगेंचि कष्टती मना । कासाविस करूनी ॥ २६॥ 


मूर्तिध्यान करितां सायासें । तेथें येकाचें येकचि दिसे । 
भासों नये तेंचि भासे । विलक्षण ॥ २७॥ 


ध्यान देवाचें करावें । किंबा देवाल्याचें करावें । 
हेचि बरें विवरवें । आपले ठाई ॥ २८॥ 


देह देउळ आत्मा देव । कोठें धरूं पाहातां भाव। 
देव बोळखोन जीव । तेथेंचि लावावा ॥२९॥ 





जगदात्मा प्रसन्न होईल असे करणे आपल्याच 
हातात आहे. सर्व प्राणिमात्रांना प्रसन्न राखावे. देहाला बरे 
केले की, ते त्या देहधारकाच्या आत्म्यास पावते. (१५) 
दुर्जन प्राणी असतो, त्याच्याही अंतरात देव असतो, 
पण त्याचा स्वभाव लाथाड असतो. दुर्जनामुळे अंतरत्म्यास 
जरी राग आला, तरी भांडण करू नये. (१६) 
प्रसंगी सोडून द्यावे आणि विवेकाने विवरण करून 
सर्व लोकांत आपण सजनाप्रमाणेच वागावे. (१७) 
या देहाच्या संबंधामुळेच आत्म्याच्या ठिकाणी भेद 
दिसतो. पाणी एकच असते, पण औषधींच्या भेदाने ते 
नाना चवींचे होते. (१८) 
जलच विष होते व अमृतही होते, पण त्याचे 
आपपण म्हणजे जलत्वब जात नाही. हे जसे, तसेच 
साक्षित्वाने आत्म्यास सर्व ठिकाणी पाहिले पाहिजे. (१९) 
अंतरनिष्ट जो पुरुष असतो, तो विशेष अंतरनिष्ठेच्या 
योगाने जगात जो जगदीश आहे, त्याला ओळखतो. (२०) 
डोळ्याने डोळा पाहावा, मनानेच मनाचा शोध 
घ्यावा, त्याचप्रमाणे आपल्या अंतरात्म्याच्या योगे सर्वांच्या 
ठिकाणी असलेल्या अंतरात्म्यास ओळखावे. (२९१) 
त्या अंतरत्म्यावाचून कुठलेही कार्य होऊ शकत 
नाही. सर्व काही त्याच्यामुळेच घडते. त्याच्यामुळेच 
प्राणी विवेक करू शकतो. (२२) 
जागृतीत जो व्यवहार होतो, तोही अंतरात्म्याच्या 
संबंधानेच होतो. स्वप्नातही जे काही घडते, तेही 
अंतरत्म्याच्या योगेच घडते. (२३) 
आता जे विवरण सांगितले, ते नीट कळले म्हणजे 
मग सहजच अखंड देवाचे स्मरण होते आणि अखंड 
ध्यानाचे हेच लक्षण आहे. (२४) 
सहज सोडून उगीच सायास करणे हाच मोठा दोष आहे. 
आत्म्यास सोडून लोक अनात्म्याचे ध्यान धरतात. (२५) 
'पण प्रयत्न करूनही ते साध्य होत नाही. ध्यानात 
नाना व्यक्ती येतात लोक मनाला कासावीस करून 
उगीचच कष्टी होतात. (२६) 
मोठ्या प्रयत्नाने मूर्तीचे ध्यान करू लागावे, तर 
एकाऐवजी दुसरे भलतेच दिसते. जे भासू नये असे 
विलक्षण दुसरेच भासू लागते. (२७) 
आपण ध्यान देवाचे करायचे की देवालयाचे याचा 
प्रत्येकाने स्वतःशीच विचार करून पाहावा. (२८) 
देह हे देऊळ आहे आणि आत्मा हा देव आहे, 
म्हणून हे ओळखून भावभक्तीने त्या देवाच्या ठिकाणीच 
जीव लावावा. (२९) 


दशक १४ : समास ८ 


दासबोध 





५०० 
अंतरनिष्ठा ध्यान ऐसें । दंडकध्यान अनारिसें। 
प्रत्ययेंबिण सकळ पिसें । अनुमानध्यान ॥ ३०॥ 


अनुमानें अनुमान वाढे । ध्यान धरितां सबेंचि मोडे । 
उगेचि कष्टती बापुडे । स्थूळ्ध्यानें ॥३१॥ 


देवास देहधारी कल्पिती । तेथें नाना विकल्प उठती । 
भोगणें त्यागणें विपत्ति । देहयोगें ॥३२॥ 


ऐसें मनीं आठवते । विचारितां भलतेंचि होतें । 
दिसो नये तें दिसतें । नाना स्वप्नी ॥३३॥ 


दिसतें तें सांगतां न ये । बळें भावार्थ धरितां नये। 
साधक कासाविस होये । अंतर्यामी ॥३४॥ 


सांगोपांग धडे ध्यान । त्यास साक्ष आपुलें मन। 
मनामध्ये वबिकल्पदर्शन । होऊंच नये ॥ ३५॥ 


फुटक मन येकवटिलें। तेणें तुटक ध्यान केलें। 
तेथें कोण सार्थक जालें। पाहाना कां ॥३६॥ 


अखंड ध्यानें न घडे हित । तरी तो जाणावा पतित। 
हाचि अर्थ सावचित । बर पाहावा  ॥ ३७॥ 


ध्यान धरितें तें कोण । ध्यानीं आठवतें तें कोण । 
दोनीमधें अनन्य लक्षण । असिलें पाहिजे ॥३८॥ 


अनन्य सहजचि आहे | साधक शोधून न पाहे। 
ज्ञानी तो विवरोन राहे । समाधानें ॥३९॥ 


ऐसीं हे प्रत्ययाची कामें । प्रत्ययेंबिण बाधिजे भ्रमें। 
लोकदंडकसंभ्रमें । चालती प्राणी ॥ ४०॥ 


दंडकध्यानाचें लक्षण । धरून बेसलें अवलक्षण । 
प्रमाण आणि अप्रमाण । बाजारी नेणती ॥ ४१॥ 


मिथ्या समाचार उठविती । वाउग्याच बोंबा घालिती । 
मनास आणितां अंतीं । आवघेंचि मिथ्या ॥ ४२॥ 


कोणीयेक ध्यानस्त बैसला । कोणीयेक सिकवी त्याला । 
मुकुट काढूनि माळ घाल । म्हणिजे बरें ॥ ४३॥ 





अंतर्निष्ठ ध्यान हे अशा प्रकारचे असते. दंडक 
ध्यान म्हणजे रूढ पद्धतीनुसार केलेले ध्यान वेगळेच 
असते. अनुभवाशिवायचे ध्यान त्यास अनुमानावर 
आधारलेले ध्यान म्हणून अनुमान ध्यान म्हटले असून, 
तो शुद्ध वेडेपणा होय. (३०) 
कल्पनेने कल्पना वाढत जाते आणि ध्यान धरलेले 
असते, ते मोडते. स्थूल ध्यानाच्या योगे लोक बापडे 
उगीचच कष्टी होतात. (३१) 
देवाला देहधारी समजतात. त्यामुळे तेथे नाना 
विकल्प उठतात. देहाच्या योगे भोगणे, त्यागणे, विपत्ती 
हे सर्वच येते. (३२) 
अशा तर्‍हेने मनात विचार सुरू होतात. त्यामुळे भलतेच 
होते. अनेक प्रकारची स्वप्ने पडून जे दिसू नये ते दिसते. (३३) 
जे दिसते ते कुणाला सांगता येत नाही. बळजबरीने 
भाव टिकू शकत नाही. त्यामुळे साधक अंतर्यामी 
कासावीस होतो. (३४) 
सांगोपांग ध्यान घडते की नाही, याला आपले मन 
साक्षी असते, म्हणून आपल्याला मनोमनी ते कळते. 
मनात कुठलाही विकल्प उठताच कामा नये. (३५) 
इतरत्र वावरत असलेले मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न 
केला, पण त्याने तुटके म्हणजे खंडित ध्यान केले, तर तेथे 
कोणते सार्थक झाले? जरा विचार करून पहा ना! (३६) 
अखंड ध्यान धरूनही जर हित होत नसेल, तर तो 
मनुष्य पतित जाणावा. पण असे होणे शक्‍य नाही, म्हणून 
नीट विचार करून पाहावा. (२७) 
ध्यान धरणारा कोण असतो ? जे ध्यानात आठवते तो 
कोण? या दोघांमध्ये एकात्मभाव असला पाहिजे. (३८) 
खरे तर अनन्य हे स्वाभाविकच आहे. पण साधक 
शोधूनच पाहात नाही. ज्ञानी असतो तो विवरून स्वानुभवाने 
जाणतो आणि म्हणून समाधान पावतो. (३९) 
अशा या सर्व अनुभवाच्या गोष्टी आहेत. अनुभव 
नसेल, तर भ्रम उत्पन्न होतो. लोकरूढीला धरून लोक 
भ्रमाने वागतात. (४०) 
रूढ पद्धतीनुसार ध्यानाचे लक्षण मनात धरून 
बसतात. हेच अवलक्षण होय. प्रमाण काय, अप्रमाण 
काय, हे अध्यात्माचा बाजार मांडणारे लोक जाणत 
नाहीत. (४९) 
असे बाजारी लोक खोट्याच अफवा उठवतात, 
उगीचच शिव्या देतात, पण नीट विचार केल्यावर हे 
सर्व खोटे आहे, हे कळून येते. (४२) 
कोणी एक साधक ध्यानाला बसला. त्याला दुसरा 
कोणी एक शिकवू लागला. “मुकूट काढून माळ घाल 
म्हणजे बरे' असे तो म्हणाला. (४३) 


दासबोध 


मनाचेथें काये दुष्काळ । जे आखुड कल्पिली माळ। 
सांगते ऐकते केवळ मूर्ख जाणावे ॥ ४४॥ 


प्रत्यक्ष कष्ट करावे न ल्गती । दोरे फुलें गुंफाबीं न लगती । 
कल्पनेची माळ थिटी करिती । काये निमित्य  ॥ ४५॥ 


बुधीविण प्राणी सकळ। ते ते अवघेचि बाष्कळ। 
तया मूर्खासी खळखळ । कोणें करावी ॥ ४६॥ 


जेणें जैसा परमार्थ केल । तैसाच पृथ्वीवगे दंडक चालिल। 
साता पांचांचा बळावला । साभिमान ॥ ४७॥ 


_ प्रत्ययेंबिण  साभिमान । रोगी मारिले झांकून । 
तेथें अवघाचि अनुमान । ज्ञान कैंचें ॥४८॥ 


सर्व साभिमान सांडावा । प्रत्ययें विवेक मांडावा । 
माया पूर्वपक्ष खंडावा । विवेकबळें ॥ ४९॥ 


दशक १४: 





समास ९ ५०१ 

सर्व मनानेच कल्पायचे, मग तेथे कुठल्या गोष्टीची 
कमतरता आहे? म्हणून त्याने कल्पना केली को माळ 
आखूड आहे, म्हणून मुकूट काढून ती घालावी. याप्रमाणे 
सांगणारा आणि ऐकणारा दोघेही मूर्खच जाणावेत. (४४) 

ध्यानात प्रत्यक्ष कष्ट करावे लागत नाहीत. दोऱ्यात 
फुले गुंफावी लागत नाहीत आणि तरी कल्पनेतील माळ 
ही आखूड करतात, ती कोणत्या कारणाने? (४५) 

बुद्धीशिवाय जे प्राणी ते अवघे निर्बुद्धच समजावेत. 
त्या मूर्खांशी वादविवाद कोणी करावा? (४६) 

त्याने जसा परमार्थ केलेला असतो, तशी रूढी 
पडते. पाच-सात अनुयायी मिळून अट्ट्हासाने पंथ पुढे 
रेटला जातो. किंवा अशा पंथात सात म्हणजे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भय व अज्ञान; आणि पाच 
म्हणजे शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या पाच विषयांची 
गडबडच अहंकाराने बळावते. (४७) 

अनुभवाशिवाय अभिमान करणे म्हणजे रोगी 
झाकून त्याला मारण्यासारखे आहे. सर्वच अनुमान असेल 
तेथे ज्ञा कसे असणार? (४८) 

सर्व अभिमान सोडून द्यावा. अनुभवाने विवेक 
प्रतिपादावा. मायेच्या पूर्वपक्षाचे विवेकाच्या बळाने खंडण 
करावे आणि परमात्मप्राप्ती करून घ्यावी. (४९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अखंडध्याननिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक ९४ 


: समास ९ 


'शाश्‍्वतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पिंडाचें पाहिलें कौतुक । शोधिला आत्मानात्माविवेक । 
पिंड अनात्मा आत्मा येक । सकळ कर्ता ॥९॥ 


आत्म्यास अनन्यता बोलिली । ते विवेके प्रत्यया आली । 
आतां पाहिजे समजली । ब्रह्मांडरचना ॥२॥ 


आत्मानात्माविवेक प्िंडीं । सारासारविचार ब्रह्मांडी । 
विवरविवरो हे गोडी । घेतली पाहिजे ॥३॥ 


पिंड कार्य ब्रह्मांड कारण । याचें करावें विवरण। 
हेंचि पुढें निरूपण । बोलिलें असे ॥४॥ 


असार म्हणिजे नासिवंत । सार म्हणिजे तें शाश्वत। 
जयास होईल कल्पांत तें सार नव्हे ॥५॥ 





श्रीसमर्थ सांगतात की, आपण पिंडाचे कौतुक पाहिले 
नंतर आत्मानात्मविवेकाने त्याचा शोध घेतला आणि या 
निर्णयापर्यंत पोहोचलो कौ, पिंड हा अनात्मा आहे. आत्मा 
हा एकच असून, तोच सर्वांचा कर्ता आहे. (१) 
आत्मा हेच आपले स्वरूप आहे. अशा प्रकारे आत्म्याची 
अनन्यता विवेकाने आपल्या अनुभवास आली. आता 
ब्रह्मांडाची रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. (२) 
पिंडाची रचना आत्मानात्मविवेकाने जाणून घ्यावी 
आणि ब्रह्मांडाची रचना सारासारविवेकाने जाणावी. त्याचे 
सतत विवरण करून गोडी उत्पन्न होईल, असा प्रयल 
केला पाहिजे. (३) 
पिंड हे कार्य आहे आणि ब्रह्मांड हे कारण आहे. 
याचे विवरण पुढील निरूपणात केले आहे. . (४) 
असार म्हणजे नाशिवंत आणि सार म्हणजे जे शाश्वत 
असते ते. ज्यास कल्पांत होतो ते सार नव्हे. (५) 


५०२ दशक १४ 


पृथ्वी जळापासून जाली । पुढें ते जळीं मिळाली । 
जळाची उत्पत्ती वाढली । तेजापासुनी ॥६॥ 


तें जळ तेजें शोषिलें। महत्तेजें आटोन गेलें। 
पुढें तेजचि  उसरलें। सावकाश ॥७॥ 


तेज जालें वायोपासुनी । वायो झडपी तयाल्मगुनी । 
तेज जाउनी दाटणी । वायोचीच जाळी ॥८॥ 


बायो गगनापासुनी जाल्म । मागुतां तेथेंचि विराल्ा । 
ऐसा हा कल्पांत बोलिल्म । वेदांतशास्त्रीं ॥९॥ 


गुणमाया मूळमाया । परब्रह्मी पावती ल्या। 
तें परब्रह्म विवराया । विवेक पाहिजे ॥१०॥ 


सर्व उपाधींचा सेवट । तेथें नाहीं दृश्य खटपट। 
निर्गुण ब्रह्म घनदाट । सकळां ठाई ॥११॥ 


उदंड कल्पांत जाल्य । तरी नाश नाहीं तयाला । 


मायात्यागें शाश्वताला । वोळखावें ॥१२॥ 
देव अंतरत्मा सगुण । सगुणें पाविजे निर्गुण । 
निर्गुणज्ञानें विज्ञान । होत असे ॥१३॥ 
कल्पनेतीत जें निर्मळ तेथें नाहीं. मायामळ। 
मिध्यत्वें दृश्य सकळ! होत जातें ॥ १४॥ 


जें होतें आणि सवेंचि जातें। तें तें प्रत्ययास येतें। 
जेथें होणें जाणें नाहीं तें । विवेकें बोळखावें ॥ १५॥ 


येक ज्ञान येक अज्ञान । येक जाणावें विपरीत ज्ञान । 
हे त्रिपुटी होये क्षीण । तेंचि विज्ञान ॥१६॥ 


वेदांत सिधांत धादांत । याची पाहावी प्रचित । 
निर्विकार सदोदित । जेथें तेथें ॥ १७॥ 


तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । पाहोन अनन्य राहावें । 
मुख्य आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांव  ॥१८॥ 


: समास ९ 








दासबोध 


पृथ्वी जलापासून झाली आणि पुढे ती जलात विरघळून 
गेली. जलाची उत्पत्ती तेजापासून झाली. (६) 
ते जल तेजाने शोषले, महत्तेजाने ते आटूनच गेले 
आणि केवळ तेजच उरले. (७) 
तेज वायूपासून झाले. त्याला वायू झडपून, विझवून 
टाकतो. तेज जाऊन सर्वत्र वायूचीच दाटी झाली. (८) 
वायू गगनापासून झाला आणि शेवटी तेथेच 
लय पावला. अशा प्रकारे कल्पांताचे वर्णन वेदांतशास्त्रात 
केले आहे. (९) 
गुणमाया आणि मूळ माया परत्रह्माच्या ठायी लय 
पावतात. या परब्रह्माचे विवरण करण्यासाठी विवेक 
पाहिजे. (१०) 
सर्व उपाधींचा शेवट जेथे होतो, जेथे दृश्याचा 
काहीच मागमूस नसतो. फक्त सर्व ठायी निर्गुण ब्रह्म 
ओतप्रोत भरून राहिलेले असते. (११) 
फार मोठा प्रलय जरी झाला तरी परब्रह्म नाश 
पावत नाही, म्हणून विवेकाने मायेचा त्याग करून 
शाश्वत ब्रह्मास अनुभवाने जाणावे. (१२) 
अंतरात्माच सगुण देव होय. त्याच्या योगाने 
निर्गुणाची प्राप्ती करून घ्यावी. निर्गुणाच्या ध्यानाने तद्रूप 
असल्याचा साधकाला अनुभव येऊ लागतो. त्यालाच 
विज्ञान म्हणतात. (१३) 
परब्रह्म हे कल्पनातीत असून निर्मळ असते. 
त्याच्या ठिकाणी मायारूपी मळ नसतो. स्वात्मानुभव 
आला की, सर्व दृश्य हे मिथ्या आहे हे कळते, म्हणजेच 
ते असून नसल्यासारखे होते. (१४) 
जे जे उत्पन्न होते, ते ते सहज नाश पावते, हे 
तर प्रत्यक्ष अनुभवास येते. म्हणून विवेकाने ज्याला 
उत्पन्न होणे आणि नाश पावणे नाही ते शाश्वत ब्रह्म 
जाणून घ्यावे. (१५) 
एक ज्ञान (म्हणजे 'अहं ब्रह्मास्मि') दुसरे अज्ञान 
म्हणजे आपले खरे स्वरूप न जाणणे, आणि तिसरे 
विपरीत ज्ञान म्हणजे मी देहच आहे असे समजणे, ही 
त्रिपुटी जेव्हा नाहीशी होते, तेव्हा साधकाला स्वस्वरूपानुभव 
येऊन जीवब्रहौक्य होते, तेच विज्ञान होय. (१६) 
वेदान्त-- शास्त्रप्रचीती, सिद्धान्त (गुरुप्रचीती) व 
धादान्त म्हणजे आत्मप्रचीती यांचा साक्षात अनुभव 
घ्यावा. निर्विकार परब्रह्म हे जेथल्या तेथे जसेच्या तसे 
असते हे जाणून घ्यावे. (१७) 
ज्ञानदृष्टीने त्याचा साक्षात अनुभव घ्यावा आणि 
त्याच्याशी एकरूप होऊन राहावे. याचेच नाव मुख्य 
आत्मनिवेदन होय. (१८) 


दासबोध 


दृश्यास दिसतें दुश्य । मनास भासतो भास। 


दुश्यभासातीत अविनाश । परब्रह्म तें ॥१९॥ 
पाहों जातां दुरीच्या दुरी । परब्रह्म  सबाहेअंतरी। 
अंतचि नाहीं अनंत, सरी- । कोणास द्याबा ॥२०॥ 


चंचळ तें स्थिरावेना । निश्चळ तें कदापी चळेना । 
आभळ येतें जाते, गगना- । चळण नाही... ॥२१॥ 


जें विकारें वाढे मोडे । तेथें शाश्वतता कैंची घडे। 


कल्पांत होतांच बिघडे । सकळ कांही. ॥२२॥ 
जें अंतरींच भ्रमलें । मायासंभ्रमे संभ्रमलें। 
तयास हें कैसें उकले । आव्हाट चक्र ॥ २३॥ 


भिडेनें वेव्हार निवडेना । भिडेनें सिथधांत कळेना । 
भिडेनें देवे आकळेना । अंतर्यामी ॥ २४॥ 


वैद्याची प्रचित येईना । आणि भीडहि उलंघेना। 
तरी मग रोगी वांचेना । ऐसें जाणावें ॥ २५॥ 


जेणें राजा वबोळखिला । तो राव म्हणेना भलत्याला। 
जेणें देव वबोळखिला । तो देवरूपी  ॥२६॥ 


जयास माईकाची भीड । तें काये बोलेल ह्वाड। 


बिचार पाहाता उघड । सकळ कांही. ॥ २७॥ 
भीड मायेऐलीकडे । परब्रह्म तें पैलीकडे। 
पैलीकडे ऐलीकडे । सदोदित ॥२८॥ 


लटिक्याची भीड धरणें । भ्रमें भलतेंचि करणें । 
ऐसी नव्हती लक्षणें । विवेकाची ॥२९॥ 


खोटें आवघेंचि सांडावे । खरें प्रत्ययें बोळखावें। 


मायात्यागे॑ं समजावें। परब्रह्म ॥३०॥ 
तें मायेचे जें लक्षण । तेंचि पुढें निरूपण। 
सुचितपणें विवरण । केलें पाहिजे ॥३१॥ 


दशक १४: 





समास ९ ५०३ 
दृश्याला दृश्य दिसते, मनाला भास भासतो. 
दृश्य आणि भास यांच्या पलीकडे असते, ते अविनाशी 
परब्रह्म जाणावे. (१९) 
परब्रह्माला चर्मचक्षूने पाहू गेले, तर ते दिसू शकत 
नाही. पण वास्तविक परब्रह्म सर्व दृश्य जगताच्या 
अंतर्बाह्य ओतप्रोत भरलेले आहे. त्याला अंतच नाही. त्या 
अनंताची बरोबरी कोण करू शकणार बरे? (२०) 
जे चंचळ असते ते कधी स्थिर राहू शकत नाही. 
जे निश्चळ असते ते कधीही चळत नाही. गगनात 
आभाळ म्हणजे ढग येतात आणि जातात, पण गगन 
चळत नाही. ते निश्चळ जसेच्या तसेच असते. (२१) 
जे विकार पावते, वाढते आणि मोडते ते शाश्वत 
कसे बरे असू शकेल? कल्पांत होतो तेव्हा सर्व 
पंचभौतिक सृष्टी नाश पावते. (२२) 
ज्याच्या अंतःकरणात मायेच्या योगाने भ्रम उत्पन्न 
झालेला असतो, अशा संभ्रमित लोकांना या अफाट 
चक्राचा उलगडा कसा होणार? (२३) 
अशा संभ्रमित माणसाला व्यवहार कसा करवा हेही 
कळत नाही. त्याला सिद्धान्ही कळत नाही आणि अंतर्यामीच 
असलेल्या देवाचाही शोध लागत नाही. (२४) 
वैद्याच्या औषधाचा गुणही येत नाही आणि त्याची 
भीडही मोडता येत नाही, अशी जेव्हा स्थिती होते, तेव्हा 
रोगी आता जगणार नाही, असे जाणावे. (२५) 
जो राजाला नीट ओळखत असतो, तो भलत्या 
माणसाला राजा म्हणत नाही. ज्याने देवे ओळखलेला 
असतो, तो स्वतः: देवरूपच होतो. (२६) 
ज्याला मायिकाची भीड पडते तो अर्धवट ज्ञानी 
देवाबद्दल काय सांगणार ? त्याने जर सारासारविवेक केला 
तर त्याला सर्व काही स्पष्टपणे कळून येईल. (२७) 
अज्ञान हे मायेच्या अलीकडे असते आणि परब्रह्म 
मायेच्या पलीकडे असते. माया सदोदित अलीकडे 
आणि परब्रह्म पलीकडेच असते. (२८) 
जी माया मिथ्या आहे, तिची भीड धरून भ्रमाने 
भलतेच करणे हे विवेकाचे लक्षण नव्हे. (२९) 
जे खोटे आहे, त्या सर्वांचा त्याग करावा आणि 
अनुभवाने खरे ओळखावे. मायेचा त्याग करून परब्रह्म 
जाणून घ्यावे. (३०) 
त्या मायेच्या लक्षणाचे वर्णन पुढील समासात केले 
आहे. त्याचे शांत चित्ताने मनन केले पाहिजे. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' शाश्‍वतनिरूपणनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक १९४ : 


दशक १४: समास १० 


दासबोध 


समास ९० 


मायानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


माया दिसे परी नासे । वस्तु न दिसे परी न नासे। 
मया सत्य कटे परी मिथ्या असे । निरंतर ॥१॥ 


करंटा पडोनी उताणा । करी नानापरी कल्पना । 
परी तें कांहींच घडेना । तैसी माया ॥२॥ 


द्रव्यदारेचें स्वप्नवैभव । नाना विळासें हाबभाव। 
क्षणीक वाटे परी माव । तैसी माया ॥३॥ 


गगनीं गंधर्वनगरें । दिसताती नाना प्रकारें। 
नाना रूपें नाना विकारें। तैसी माया ॥४॥ 
लक्षुमी  रायेबिनोदाची । बोलतां बाटे साची। 


मिथ्या प्रचित तेथींची । तैसी माया ॥५॥ 


दसऱ्याचे सुवर्णाचे लाटे । लोक म्हणती परी ते कांटे। 
परी सर्वत्र रहाटे । तैसी माया ॥६॥ 


मेल्याचा मोहोछाव करणें । सतीचें वैभव वाढवणें। 
मसणीं जाउनी रुदन करणें । तैसी माया ॥७॥ 


राखेसी म्हणती लक्षुमी । दुसरी भारदोरी लक्षुमी। 
तिसरी नाममात्र लक्षुमी। तैसी माया  ॥८॥ 


मुळीं बाळविधवा नारी । तिचें नांव जन्मसावित्री। 
कुबेर हिंडे घरोघरीं । तैसी माया ॥९॥ 


दशअवतारांतील कृष्णा । उपजे जीर्ण वस्त्रांची तृष्णा । 
नदी नामें पीयुष्णा । तैसी माया ॥१०॥ 


बहुरूपांतील रामदेवराव । ग्रामस्तांपुढें दाखवी हावभाव । 
कां माहाराज म्हणोनि लाघव । तैसी माया ॥११॥ 








श्रीसमर्थ सांगतात कौ, माया दिसते पण ती नाश 
पावते. परब्रह्म वस्तू दिसत नाही, पण ती नाशही 
पावत नाही. माया सत्य वाटते खरी, पण ती निरंतर 
मिथ्याच असते. (१) 

'एखादा भाग्यहीन माणूस काहीच उद्योग न करता 
उताणा पडून राहून नाना मनोराज्ये करीत असतो, तशीच 
माया जाणावी. (२) 

स्वप्नांत द्रव्य आणि स्त्री यांचे कितीही वैभव 
आणि हावभाव, नाना विलास आदी दिसतात आणि 
क्षणभर म्हणजे स्वप्न असेपर्यंत ते खरेही वाटतात. पण ते 
वास्तविक मिथ्या असतात, तशीच माया जाणावी. (३) 

आकाशात नाना प्रकारची, नाना रूपे, नाना विकारांनी 
युक्‍त अशी गंधर्वनगरे दिसतात, पण तो आभास असतो 
आणि क्षणभंगुर असतो. तशीच माया जाणावी. (४) 

बहुरूप्याची लक्ष्मी जेव्हा तो बोलत असतो तेव्हा 
खरी वाटते, पण त्याची ती लक्ष्मी म्हणजेच वैभव जसे 
मिथ्या असते, तशीच माया मिथ्या जाणावी. (५) 

दसऱ्याचे सोने त्या वेळी लोक जरी मान्य करतात, 
तरी वास्तविक ते काटे असतात. पण तरी खरे मानून 
लोकव्यवहार चालतो, तशी माया होय. (६) 

मेलेल्या माणसानिमित्त महोत्सब करणे, सतीचे 
वैभव वाढविणे आणि स्मशानात जाऊन रडणे, त्याप्रमाणे 
माया जाणावी. (७) 

ठेवलेल्या स्त्रीला लक्ष्मी म्हणतात. तसेच 
भारदोरीला (म्हणजे गर्भपात थांबविणारी मंत्रित दोरी) 
ही दुसरी लक्ष्मी म्हणतात, तिसरी कुणी स्त्री 
नावाची लक्ष्मी असते, तशी माया होय. (८) 

मुळात जी स्त्री बालविधवा आहे पण तिचे 
नाव मात्र जन्मसावित्री असावे आणि ज्याचे नाव 
कुबेर आहे पण त्याने दारोदारी भिक्षा मागत हिंडावे,तशी 
माया जाणावी. (९) 

दशावतारी नाटकात कृष्णाचे काम करणारा नाटकात 
द्रौपदीला वस्त्रे पुरवितो आणि खेळ संपल्यावर कुणी 
आपल्याला जुनेपाने वस्त्र तरी द्यावे, अशी आशा करीत 
असतो. किंवा थोडेसे पाणी असणाऱ्या नदीचे नाव मात्र 
*“पीयुष्णा' म्हणजे ' अमृताची नदी' असावे, तशी माया 
असते. (१०) 

बहुरूप्याच्या खेळात एखादा रामदेवराव म्हणजे 
श्रीमंत राजाचे सोंग आणून लोकांपुढे त्याप्रमाणे हावभाव 
करतो. पण नंतर लोकांकडे महाराज म्हणून पै-पैसा 
मागतो. त्याच्यासारखीच माया आहे. (११) 


दासबोध 


दशक १४: समास ९१० 


५०५ 





देव्हाऱ' असे अनपूर्णा । आणी गृही अन्नचि मिळेना । 
नामें सरस्वती सिकेना । शुभावळु ॥१२॥ 


सुण्यास व्याघ्र नाम ठेविलें । पुत्रास इंद्रनामें पाचारिलें। 
कुरूप परी आळविलें । सुंदर ऐसें ॥१३॥ 


मूर्ख नामें सकळकळा । राशभी नामें कोकिळा। 
नातरी डोळसेचा डोळा । फुटका जैसा ॥ १४॥ 


मातांगीचें नाम तुळसी । चर्मिकीचें नाम कासी । 
बोलती अतिशूद्रिणीसी । भागीरथी ऐसें. ॥ १५॥ 


साउली आणी अंधकार । येक होतां तेथीचा विचार। 
उग्ााचि दिसे भासमात्र । तैसी माया ॥ १६॥ 


श्रवण बोटें संधी करतळ । रविर्में दिसती इंगळ। 
रम्य  आरकक्‍्तकल्होळ। तैसी माया ॥ १७॥ 


भगवें वस्त्र देखतां मनाला । वाटे अग्नचि लागला! 
बिवंचितां प्रत्ये आला । तैसी माया ॥ १८॥ 


जळीं चरणकरांगुळें। आखुड लंबें किर्कोळें। 
विपरीतकाणे दिसती जळें । तैसी माया ॥ १९॥ 


भोबंडीनें पृथ्वी कळथली । कामिणीनें पिवळी जाली । 
सन्यपातस्थां अनुभवली । तैसी माया  ॥२०॥ 


कोणीयेक पदार्थविकार । उगाचि दिसे भासमात्र। 
अनन्याचा अन्य प्रकार । तैसी माया ॥२९१॥ 





देव्हाऱ्यात अन्नपूर्णा आहे आणि घरात खायला अन्न 
मिळत नाही. एखाद्या स्त्रीचे नाव सरस्वती आहे, पण ती 
शिकत नाही, आणि गोवऱ्या थापते, (१२) 
कुत्र्याला वाघ्या नाव ठेवावे, पुत्राला इंद्र नाव ठेवावे 
आणि कुरूप स्त्रीला सुंदर म्हणून आळवावे, (१३) 
एखाद्या मूर्खाला सकलकलाविद्यासंपन्न म्हणावे. 
'एखादीचा आवाज गाढवीसारखा असता तिला कोकिळा 
म्हणावे, डोळा फुटलेल्या माणसाला डोळस म्हणावे, (१४) 
मांगिणीचे नाव तुळशी असावे, चांभारणीचे नाव 
काशी असावे आणि अतिशूद्र स्त्रीला भागीरथी म्हणावे, (१५) 
सावली आणि अंधार एक झाल्यावर जशी स्थिती 
होते आणि अंधुक प्रकाशामुळे उगाच भास मात्र होतात, 
तशी माया असते. (१६) 
आपले कान, बोटे, सांधे आणि तळहात हे 
सूर्यप्रकाशात इंगळासारखे म्हणजे लाल लाल अति स्म्य 
दिसतात, तशी माया भासमय जाणावी. (१७) 
भगवे वस्त्र पाहिल्यावर मनाला आग लगल्यासारखे 
वाटते. पण विचार केल्यावर प्रत्यय येतो, तशी 
माया आहे. (१८) 
'पाण्यात हातपाय ठेवले की बोटे आखूड, लांब, 
बारीक दिसतात. पाण्यामुळे ती विपरीत वाकडी-तिकडी 
दिसतात, तशी माया जाणावी. (१९) 
भोवळ येणाऱ्या माणसाला पृथ्वी कलंडलेली 
दिसते. काविळीने ती पिवळी दिसते. सन्निपात झालेल्या 
माणसाला ती वेगळीच अनुभवास येते, तशी माया 
जाणावी. (२०) 
'एखादा पदार्थ विकारामुळे उगीचच वेगळाच भासतो. 
असते एक आणि दिसते मात्र भलतेच. तशी माया 
जाणावी. (२१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' मायानिरूपणनाम' समास दहाबा समाप्त. 
दशक चौदावा समाप्त. 


दशक पंधरावा : आत्मदशक 


दशक १५ 


: समास ९ 


चातुर्यलक्षण 


॥ श्रीराम ॥ 


अस्तिमांशांचीं  शरीरें। त्यांत राहिजे जीवेश्वरें 
नाना विकारी विकारें। प्रविण होईजे ॥१॥ 


घनवट पोचट स्वभावें । विवरोन जाणिजे जीवें । 


व्हावें न व्हावें आधवें । जीव जाणे ॥२॥ 
येकीं मागमागो घेणें । येकां न मागतांच देणें । 
प्रचीतीनें सुलक्षणें । बोळखावीं ॥३॥ 


जीव जीवबांत घाल्ावा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । 
राहराहो. शोध घ्यावा । परांतरांचा ॥४॥ 


जानबें हेंबडकारें जालें । ढिळलेपणें हेवड आलें। 


नेमस्तपणें शोभलें । दृष्टीपुढे ॥५॥ 
तैसेंचि हें मनास मन । विवेकें जावें मिळोन। 
ढिलेपणें अनुमान । होत आहे ॥६॥ 


अनुमानें अनुमान वाढतो । भिडेनें कार्यभाग नासतो। 
याकारणें प्रत्यये तो । आधीं पाहावा ॥ ७॥ 


दुसऱ्याचे जीवीचें कळेना । परांतर तें जाणवेना। 
बश्य होती लोक नाना । कोण्या प्रकारे ॥८॥ 


आकल सांडून परती । लोक वबश्यकर्ण करिती। 
अपूर्णपणें हळु पडती । ठाई ठाई ॥९॥ 


जगदीश आहे जगदांतरीं । चेटकें करावीं कोणावरी। 
जो कोणी विवेकें विवरी । तोचि श्रेष्ठ ॥ १०॥ 


श्रेष्ठ कार्ये करी श्रेष्ट । कृत्रिम करी तो कनिष्ठ। 
कर्मानुसार प्राणी नष्ट । अथवा भळे ॥११॥ 


राजे जाती राजपंथें । चोर जाती चोरपंथें। 
बेडे ठके अल्पस्वार्थे । मूर्खपणें ॥१२॥ 








श्रीसमर्थ म्हणतात की, सर्व शरीरे अस्थिमांसमयच 
असतात. त्यात जीवरूपाने ईश्वर राहतो. शरीरात नाना 
प्रकारचे विकार उत्पन्न होतात. त्या त्या विकारानुसार 
बदलण्यात तो प्रवीण असतो. (१) 
घनदाट काय आणि पोचट काय हे जीव अगदी 
सहजपणे विवरून जाणतो. त्यांपैकी काय व्हावे व काय 
होऊ नये, हे सर्व त्याला बरोबर कळते. (२) 
एखाद्याला अनेक वेळा तोंड वेंगाडावे, तेव्हा 
एखादी गोष्ट मिळते. तर दुसऱ्या एखाद्याला त्याने न 
मागताच लोक देतात. या अनुभवावरून उत्तम लक्षणे 
कोणती ते ओळखावे. (३) 
माणसाने जीवाला जीव द्यावा, आत्म्यात आत्मा 
मिसळावा म्हणजे आपले एकरूपत्व जाणून सर्वांशी 
आत्मीयतेने वागावे. राहून राहून दुसऱ्यांच्या अंत:करणात 
काय चालले आहे, याचा शोध घ्यावा. (४) 
जानवे ढिले असले की, ते एकात एक गुंतते. पण ते 
जर नीटनेटकेपणाने घातले असेल, तर शोभून दिसते. (५) 
त्याप्रमाणेच माणसाने विवेकाने आपले मन दुसऱ्याच्या 
मनाशी मिळवून घ्यावे म्हणजे चांगले. ढिलेपणाने उगीच 
मनात नाना कल्पनांना वाव मिळतो. (६) 
कल्पनेने कल्पना वाढत जाते. भिडेने कार्यभाग 
साधत नाही म्हणून आधी अनुभव घेऊन पहावा.(७) 
दुसऱ्याच्या मनात काय आहे ते कळत नसेल, 
त्याचे अंतःकरण जाणता येत नसेल, तर मग अनेक 
लोक वश कसे होतील? (८) 
अक्कलन वापरता लोक वशीकरणाचे प्रयोग करतात, 
पण ते वेळोवेळी निष्फळ झाल्याने थंडावतात. (९) 
जगदीश परमात्मा हा सर्व जगातील प्राणिमात्रांच्या 
अंतर्यामी असताना चेटके कोणावरती करावीत ? याप्रकारे 
जो विचार करून जाणून घेतो, तोच श्रेष्ठ होय. (१०) 
जो श्रेष्ठ कार्य करतो, तोच श्रेष्ठ होय. कनिष्ट 
असतो तो सामान्य कार्ये करतो. आपापल्या कर्मानुसार 
माणूस श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ ठरतो. (११) 
राजे लोक राजमार्गाने जातात. चोर असतात ते 
चोरबाटेने जातात. वेडे लोक असतात ते थोडासा स्वार्थ 
साधण्यासाठी मूर्खपणे वागतात. (१२) 


'दासबोध 


दशक १५ : समास १९ 


५०७ 





मूर्खांस वाटे मी शाहाणा । परी तो वेडा दैन्यवाणा । 
नाना चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥ १३॥ 


जो जगदांतरे मिळाल ।॥ तो जगदांतरचि जाला| 
अस्त्री परस्त्री तयाला । काये उणें ॥ १४॥ 


बुद्धि देणें 
राज्य सांडून फुकाचें।॥ भीक मागे 


भगवंताचें । बुद्धिवीण माणुस काचें। 
॥ १५॥ 


जें जें जेथें निर्माण जालें । तें ते तयास मानलें। 
अभिमान देऊन गोविलें। ठाई॑ ठाई ॥१६॥ 


अवघेच म्हणती आम्ही थोर । अवघेचि म्हणती आम्ही सुंदर। 
अवघेचि म्हणती आम्ही चतुर । भूमंडळीं ॥ १७॥ 


ऐसा विचार आणितां मना । कोणीच लाहान म्हणबीना। 
जाणते आणिती अनुमाना । सकळ कांहीं ॥१८॥ 


आपुलाल्या साभिमानें । लोक चालिले अनुमानें । 
परंतु हें विवेकाने । पाहिलें पाहिजे ॥१९॥ 


लटिक्याचा साभिमानघेणें। सत्य अवघेंच सोडणें। 
मूर्खपणाची लक्षणें । ते हे ऐसी. ॥२०॥ 


सत्याचा जो साभिमान । तो जाणावा निराभिमान। 
न्याये अन्याये समान । कदापि नव्हे ॥२१९॥ 


न्याये हाणिजे तो शाश्वत । अन्याये हाणिजे तो अशाश्वत । 
बाष्कळ आणि नेमस्त । येक कैसा  ॥२२॥ 


येक उघड भाग्य भोगिती । येक तश्‍कर पळोन जाती । 
येकांची प्रगट महंती । येकांची कानकोंडी ॥ २३॥ 


आचारविचारेंबिण । जें जें करणें तो तो सीण। 
धूत आणि विचक्षण । तेचि शोधावे ॥ २४॥ 


उदंड बाजारी मिळाले । परी ते धूर्तेचे आळिले। 
धूर्तांपासीं कांहीं न चले । बाजाऱ्यांचें  ॥ २५॥ 


याकारणें मुख्य मुख्य । तयांसी करावें सख्य। 
येणेंकरितां असंख्य । बाजारी मिळती ॥ २६॥ 





मूर्ख माणसाला वाटते की मी फार शहाणा आहे, 
'पण वास्तविक तो वेडा आणि दैन्यवाणा असतो. जो चतुर 
असतो, तो अनेक प्रकारे चातुर्याच्या खुणा जाणतो. (१३) 
जो जगाच्या अंत:करणाशी एकरूप होतो, तो 
सर्वांचा अंतरात्माच होतो. त्याला इहलोकात आणि 
परलोकात काय उणे पडणार आहे? (१४) 
बुद्धी हे भगवंताचे देणे असते. ज्या माणसाला 
बुद्धी नसते असा निर्बुद्ध माणूस कच्चा असतो. त्यामुळे 
तो आयते मिळालेले राज्य सोडून भीक मागतो. (मनुष्यदेह 
प्राप्त झाला असता स्वस्वरूपज्ञान प्राप्त करून घेत नाही 
आणि अज्ञानाने दुःखी होतो.) (१५) 
ज्या ज्या गोष्टी जेथे निर्माण होतात तेथील लोकांना 
त्याच आवडतात. मान्य होतात. त्यांना त्याचा अभिमान 
वाटतो. पण अभिमानामुळे ते ठायी ठायी गुंततात. (१६) 
या जगांत सर्वच लोक म्हणतात की, आम्ही थोर 
आहोत, आम्ही सुंदर आहोत. आम्ही चतुर आहोत. (१७) 
असा विचार करून कोणीच स्वतःला लहान 
म्हणवून घेत नाही. पण जाणते लोक असतात ते 
कल्पनेने सर्व काही जाणतात. (१८) 
आपापल्या अभिमानामुळे लोक कल्पना करीत 
राहातात. पण विवेकाने हे सर्व नीट जाणून घेतले पाहिजे. (१९) 
खोट्याचा अभिमान धरायचा आणि सत्याचा सर्वस्वी 
त्याग करायचा, ही तर चक्क मूर्खपणाची लक्षणे आहेत. (२०) 
जो सत्याचा अभिमान धरतो, तो निरभिमानी असतो. 
न्याय आणि अन्याय कदापिही एक नव्हेत. (२१) 
न्याय म्हणजे शाश्रत आणि अन्याय म्हणजे 
अशाश्वत होय. बाष्कळ आणि नेमस्त यांना एक कसे 
म्हणता येईल? (२२) 
'एखादा प्रगटपणे भाग्य भोगतो, तर दुसरा एखादा 
चोरी करून पळून जातो. एकाचा मोठेपणा प्रगट असतो, 
तर एखाद्याचा मिंधेपणा असतो. (२३) 
उत्तम आचार-विचाराशिवाय जे जे काही करवे, 
तो उगीच शीण होय. म्हणून चतुर आणि विद्वान 
माणसांचाच शोध घ्यावा. (२४) 
उदंड बाजारबुणगे एकत्र आले तरी धूर्त चतुर 
माणूस त्यांना बरोबर ओळखतो. चतुर माणसापुढे 
बाजाऱ्यांचे काही चालत नाही. (२५) 
याकारणे जे कोणी मुख्य असतील, श्रेष्ठ असतील, 
त्यांच्याशी सख्य करावे. असे केल्याने असंख्य बाजारबुणगे 
भोवती जमतात. (२६) 


५०८ 


दशक १५: समास २ 


'दासबोध 





धूर्तासि धूर्तिचि आवडे । धूर्त धूर्तीच पवाडे। 
उगेचि हिंडती बेडे । कार्येविण ॥ २७॥ 


धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें। 
परी हें गुप्तरूपें केलें। पाहिजे सर्वे ॥ २८॥ 


समर्थाचे राखतां मन । तेथें येती उदंड जन। 
जन आणि सजन । आर्जव कारिती ॥२९॥ 


बोळखीनें बोळखी साधाबी । बुद्धीनें बुद्धि बोधाबी। 
नीतिन्यायें बाट रोधावी । पाषांडाची ॥३०॥ 


बेष धरावा 
सगट ल्मेकांचा जिव्हाळा । मोडूं नये 


बावळा । अंतरी असाव्या नाना कळा। 
॥३१॥ 


निस्पृह आणि नित्य नूतन । प्रत्ययाचें 
प्रगट जाणता सजन । दुल्लभ जगीं 


ब्रह्मज्ञान । 
॥३२॥ 


जिनसपाठांतरे । निवती सकळांचीं अंतरें। 
तदनंतरें । सकळां ठाई॑ ॥३३॥ 


येके ठाई बैसोन राहिला । तरी मग व्यापचि बुडाला । 
सावधपणें ज्याला त्याला । भेटि द्यावा ॥ ३४॥ 


भेटभेटों उरी राखणें । हें चातुर्याची लक्षणें । 


नाना 
चंचळपणें 








हुशार माणसाला हुशार-चतुर माणूसच आवडतो. शहाण्या 
लोकांमध्ये शहाणपणाची दाद मिळते. वेडे लोक असतात ते 
काही काम न करता उगीचच भटकत असतात. (२७) 
चतुर माणसालाच चतुरपणाची पारख होते. असे 
झाले की त्यांची मने मिळतात. पण हे सर्व काही 
गुप्तरूपाने केले पाहिजे. (२८) 
मोठ्या माणसाचे मन राखले, त्याला प्रसन्न करून 
घेतले को तेथे असंख्य लोक एकत्रित येतात. सज्जन 
माणसे आणि सामान्य लोकही आर्जव करतात. (२९) 
ओळखीने ओळखी वाढवाव्यात. आपल्या बुद्धीने 
लोकांना उपदेश करावा. नीतिन्यायाने वागून पाखंडमताचा 
प्रचार न होईल असा प्रयत्न करावा. (३०) 
वेष साधासुधा धरावा, पण अंतर्यामी अनेक कळा 
असाव्यात. सर्व लोकांचे प्रेम जतन करावे, त्यात अंतराय 
पडू देऊ नये. (३१) 
निःस्पृह असून ज्याच्या ठिकाणी नित्य नूतन 
स्वानुभवपूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रगट दिसत असते, असा जाणता 
सजन या जगात दुर्लभ आहे. (३२) 
नाना विषयांच्या पाठांतरने युक्‍त, सर्वांच्या 
अंत:करणास निवविणारा असून तो चंचळपणे सर्वत्र 
संचार करीत असतो. (३३) 
तो जर एकाच ठिकाणी बसून राहिला, तर मग सर्व 
लोकसंग्रहच नष्ट होईल. म्हणून सावधपणे सर्वांना 
वरचेवर भेट द्यावी. (३४) 
वरचेवर भेटून त्यांना आपलेसे करवे, हीच चातुर्याची 
लक्षणे आहेत. उत्तम गुणांच्यामुळे मनुष्यमात्राला समाधान 


मनुष्यमात्र उत्तम गुणें । समाधान पावे ॥ ३५॥ लाभते. (३५) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चातुर्यलक्षणनाम' समास पहिला समाप्त. 
1) ० 
दशक १५ : समास २ 
नि:स्पृहव्यापलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वबीमधें मानबी शरीरें । उदंड दाटलीं लाहानथोरें। श्रीसमर्थ म्हणतात की, क थ्वीवर असंख्य मानवशरीरे 
ग गदीत गर्दी झाली आहे. त्यांचे 


'पालटती  मनोविकारें । क्षणक्षणा ॥१॥ 
जितुक्‍या मूर्ती तितुक्‍या प्रकृती । सारिख्या नस्ती आदिअंतीं। 


नेमचि नाहीं पाहावें किती । काये म्हणोनी ॥२॥ 


कित्येक म्लेंच होऊनगेले । कित्येक फिरंगणांत आटले। 
देशभाषानें रुधिले । कितीयेक ॥३॥ 





या थोर माणसांची 
मनोविकार क्षणोक्षणी पालटत असतात. (१) 

जितके लोक तितक्या प्रकृती, स्वभाव आहेत 
सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत एकसारखा दुसर आढळत 
नाही. त्यात काही नियमच नसल्याने किती भिन्नता 
आढळते, ते कसे सांगावे ? ) 

या देशातील कित्येक लोक म्लेंच्छ होऊन गेले 
कित्येक लोक पोर्तुगीज राज्यात बेपत्ता झाले. भाषाभेदाने 
कित्येकांची अडवणूक झाली. (३) 


दासबोध दशक १९५ 


मऱ्हाष्टदेश थोडा उस्ला। राजकारणें लोक रुधिला। 
अवकाश नाहीं जेवायाला । उदंड कामें ॥४॥ 


कित्येक युद्धप्रसंगी गुंतले । तेणें गुणें उन्मत्त जाले। 
रात्रंदिवस करूं लागले । युद्धचर्चा ॥५॥ 


उदिम्यास व्यासंग लागला । अबकाश नाहींसा जाला। 


अवघा पोटधंदाच लागला । निरंतर ॥६॥ 
शडदर्शनें नाना मतें । पाषांडें वाढली बहुतें। 
पृथ्वबीमधें जेथतेथें । उपदेसिती ॥७॥ 


स्मार्थी आणि वेष्णवीं । उरली सुरलीं नेलीं आघवी । 
ऐसी पाहातां गथागोबी । उदंड जाळी ॥८॥ 


कित्येक कामनेचे भक्‍त । ठाईं ठाईं जाळे आसक्त । 
युक्त अथवा अयुक्त । पाहातो कोण ॥९॥ 


या गल्बल्यामध्यें गल्बला । कोणी कोणी वाढविला । 
त्यास देखो सकेनासा जाल । वैदिक लोक  ॥१०॥ 


त्याहिमधें हरिकीर्तन । तेथें बोढले कित्येक जन। 
प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । कोण पाहे ॥१९॥ 


या कारणें ज्ञान दुल्लभ । पुण्यें घडे अलभ्य लाभ। 
विचारवंतां सुल्लभ । सकळ कांही. ॥१२॥ 


बिचार कळला सांगतां नये। उदंड येती अंतराये। 
उपाये योजितां अपाये । आडवे येती. ॥१३॥ 


त्याहिमधें जो तिक्षण । रिकामा जाऊं नेदी क्षण । 
धूर्त तार्किक विचक्षण । सकळां माने ॥ १४॥ 


नाना जिनस उदंड पाठ । बदों लागला घडघडाट। 
अव्हाटचि केली वाट । सामर्थ्यबळें ॥ १५॥ 


प्रबोधशक्‍्तीचीं अनंत द्वारें। जाणें सकळांची अंतरें। 
निरूपणें तदनंतरें। चटक लागे ॥१६॥ 


मतें मतांतरे सगट । प्रत्यये बोलोन करी सपाट। 
दंडक सांडून, नीट- । वेधी जना  ॥१७॥ 


: समास २ 





५०९ 


महाराष्ट्र देशच यापासून थोडा फार वाचला आहे. 
येथे लोक राजकारणात अडकले आहेत. त्यांना इतकी 
कामे आहेत को जेवायलाही वेळ नाही. (४) 
कित्येक युद्धप्रसंगात इतके गुंतले आहेत को, 
त्यामुळे उन्मत्त होऊन रात्रंदिवस युद्धाचीच चर्चा करू 
लागले आहेत. (५) 
व्यापारी लोकांचा धंदा इतका वाढला आहे की त्यांना 
मोकळा वेळच मिळत नाहीसा झाला आहे. निरंतर आपल्या 
पोटापाण्याचा धंदा करण्यात ते गढून गेले आहेत. (६) 
षड्दर्शने-सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा 
व उत्तरमीमांसा (वेदांत) आणि नाना मते तसेच नास्तिक 
मते खूपच वाढली आहेत. या जगात अनेक लोक जेथे 
तेथे लोकांना उपदेश करीत आहेत. (७) 
यांतून उरलेले लोक स्मार्त किंवा वैष्णव मताचे 
अनुसरण करीत आहेत. याप्रमाणे सर्वत्र गोंधळच माजून 
राहिला आहे. (८) 
कित्येक सकाम भक्‍ती करणारे आहेत. ते निरनिराळ्या 
विषयांत आसक्त झालेले असल्याने योग्य किंवा अयोग्य 
हे पाहणार तरी कसे ? (९) 
या गोंधळातच कोणी कोणी अधिक गोंधळ वाढवीत 
आहेत. ते वैदिक लोकांना पाहावत नाही. (१०) 
त्यातही हरिकोर्तताकडे अनेक लोक आकर्षित 
होत आहेत. तेथे अनुभवाच्या ब्रह्मञानाचा विचार कोण 
करतो ? (११) 
यामुळे ज्ञान दुर्लभ झाले आहे. जो पुण्यवान 
असेल, त्यालाच ज्ञानाचा अलभ्य लाभ होतो. विचारवंतांना 
मात्र सर्व काही सुलभ होते. (१२) 
विचार आपल्यापुरता कळतो, पण तो दुसऱ्याला सांगता 
येत नाही. त्यातही अनेक विघ्ने येतच असतात. म्हणजे 
उपाय करायला जावे, तर अपायच घडतो. (१३) 
त्यामध्येही जो हुशार असतो, तो आपला एक 
क्षणही फुकट जाऊ देत नाही. अशा हुशार, तर्कनिष्ट 
आणि विचारवंत माणसाला सगळे मान देतात. (१४) 
ज्याचे उत्तम पाठांतर असते, तो धडाधड बोलू लागला 
को आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर परमार्थाची वाट रुंद, 
विस्तीर्ण करतो. (१५) 
लोकांना ज्ञानोपदेश करण्याचे अनेक मार्ग त्याला 
अवगत असतात. तो सर्व लोकांची अंतःकरणे जाणतो 
आणि त्यानंतर तो अशा उत्तम प्रकारे निरूपण करतो कौ 
लोकांना चटक लागते. (१६) 
अनेक मते व मतांतरे, तो स्वानुभवावर आधारलेल्या 
आपल्या बोलण्याने खोडून काढतो. रूढी मोडून तो सर्व 
लोकांना स्वत:कडे आकर्षित करतो. (९७) 


५१९० दशक १५ 


नेमकें भेदकें वचनें । अखंड पाहे प्रसंगमानें । 
उदास वृत्तीच्या गुमानें । उठोन जातो. ॥ १८॥ 


प्रत्यये बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला । 
नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती. ॥१९॥ 


परी तो कोठें आडळेना । कोणे स्थळीं सांपडेना। 


वेष पाहातां हीनदीना । सारिखा दिसे ॥२०॥ 
उदंड करी गुझरूपें । भिकार्‍्यासारिखा स्वरूपें। 
तेथें येशकीर्तिप्रतापें । सीमा सांडिली ॥२१॥ 


ठाई ठाई भजन लावी । आपण तेथून चुकावी। 
मछरमतांची गोबी । लागोंच नेदी. ॥२२॥ 


खनाळामधें जाऊन राहे। तेथें कोणीच न पाहे। 


सर्वत्रांची चिंता वाहे । सर्वकाळ ॥२३॥ 
अबघड स्थळीं कठीण लोक । तेथें राहाणे नेमक । 
सृष्टीमधें सकळ ल्क । धुंडीत येती. ॥ २४॥ 
तेथें कोणाचें चालेना । अनुमात्र  अनुमानेना । 
कट्ट घाळून राजकारणा । लोक लावी ॥ २५॥ 


लोकीं लोक वाढविले । तेणे अमर्याद जाले। 
भूमंडळीं सत्ता चाले । गुप्तरूपें ॥२६॥ 


ठाई॑ ठाई उदंड ताबे । मनुष्यमात्र तितुकें झोंबे । 
चहुंकडे उदंड लंबे । परमार्थबुद्धि  ॥ २७॥ 


उपासनेचा गजर । स्थळोस्थळीं थोर थोर| 
प्रत्ययानें प्राणीमात्र । सोडविले ॥ २८॥ 


ऐसे कैवाडे उदंड जाणे । तेणें लोक होती शहाणे। 
जेथें तेथें प्रत्यये बाणे । प्राणिमात्रांसी ॥ २९॥ 


ऐसी कौर्ति करून जावें । तरीच संसारास यावें। 
दास म्हणे हें स्वभावें । संकेतें बोलिलें ॥३०॥ 


: समास २ 








दासबोध 


तो मोजकी पण भेदक वचने प्रसंगानुसार नेहमी 
बोलतो आणि अनासक्तपणे तेथून उठूनही जातो. (१८) 
आपल्या अनुभवाच्या आधारे तो बोलत असल्याने 
लोकांना त्याचे निरूपण ऐकण्याची चटक लागते. इतर 
नाना मार्ग सोडून ते त्यालाच शरण येतात. (१९) 
पण त्याचा शोध घेऊ लागले की तो कोठेच दिसत 
नाही. कुठल्याच स्थळी सापडत नाही. त्याचा वेष पाहिला 
तर तो अगदी हीनदीन माणसासारखा दिसतो. (२०) 
तो स्वरूपाने भिकाऱ्यासारखा दिसतो. गुप्तरूपाने 
उदंड कार्य करीत असतो. पण वास्तविक त्याच्या यश, 
कौर्ती, प्रतापाने सीमा ओलांडलेली असते. (२९) 
ठिकठिकाणी तो लोकांना भक्‍्तिमार्गास लावतो 
आणि आपण तेथून निघून जातो. मतामतांच्या गोंधळात 
जो जराही गुंतत नाही. (२२) 
तो जेथे त्याला कोणी पाहणार नाही, अशा 
कडेकपारीत जाऊन राहतो. पण तेथे राहून तो सर्वांची 
काळजी करीत असतो. (२३) 
जेथे जंगली लोक असतात, अशा अवघड ठिकाणी 
तो नेमका जाऊन राहातो. पण जगातील लोक तेथेही 
त्याला शोधीत येतात. (२४) 
त्याच्यापुढे कोणाचेच काही चालत नाही. लोक 
त्याच्याविषयी अणुमात्र अनुमान करू शकत नाहीत. 
लोकांच्यात एकोपा घडवून तो लोकांना राजकारणात 
मार्गदर्शन करतो. (२५) 
अशा रीतीने या जगात तो अफाट लोकसंग्रह 
करतो, त्यामुळे त्याचे सामर्थ्य अमर्याद वाढते. जगात 
गुप्तरूपाने त्याचीच सत्ता चालत असते. (२६) 
ठिकठिकाणी अनुयायांचे समुदाय निर्माण होतात. 
मनुष्यमात्र त्याच्याकडे आकर्षित होतो आणि चहूकडे 
पसमार्थबुद्धीचा उदंड प्रचार होतो. (२७) 
जागोजागी उपासनेचा मोठमोठ्याने गजर होऊ लागतो. 
स्वानुभवाने तो प्राणिमात्रांना मुक्‍त करतो. (२८) 
अशा प्रकारच्या युक्त्या तो अनेक जाणतो व 
त्यायोगे लोकांना शहाणे करतो. जेथे तेथे तो आपल्या 
ज्ञानाचा लोकांना प्रत्यय आणून देतो. (२९) 
संसारात आल्यासारखे याप्रकारे कीर्ती मिळवून जावे 
ब जीवन सार्थक करावे. रामदास म्हणतात कौ, मी हे 
अगदी सहज उदाहरणासाठी बोललो आहे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' नि स्पृहव्यापलक्षणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


(103) 


'दासबोध 


दशक १५ 


दशक १५ : समास ३ 


५११ 


: समास ३ 


श्रेष्ठ अंतरात्मानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मुळापासून सैरावैरा । अवघा पंचीकर्ण पसारा । 
त्यांत साक्षत्वाचा दोरा । तोहि तत्वरूप ॥१॥ 


दुरस्ता दाटल्या फौजा । उंच सिंहासनी राजा। 
याचा विचार समजा । अंतर्यामी ॥२॥ 


अस्तिमांशाचें । तैसेचि जाणावें नृपतीचें । 
सृष्टीचे । तत्वरूप ॥३॥ 


देहमात्र 
मुळापासून 


रायाचे सत्तेने चालतें । परन्तु अवघीं पंचभूते । 
मुळीं आधिक जाणिवेचे तें । अधिष्ठान आहे ॥४॥ 


विवेकें बहुत पैसावले । म्हणौन अवतारी बोलिले। 
मनु चक्रवती जाले येणेंचि न्यावे ॥५॥ 


जेथें उदंड जाणीव । तेचि तितुके सदेव। 
थोडे जाणीवेनें नर्देव। होती लोक ॥६॥ 


व्याप आटोप कारिती । धके चपेटे सोसिती। 
तेणें प्राणी सदेव होती । देखतदेखतां ॥७॥ 


ऐसें हें आतां वर्तते । मूर्ख लोकांस कळेना तें। 
विवेकी मनुष्य समजतें । सकळ कांही... ॥८॥ 


थोर लाहान बुद्धीपासी । सगट कळेना ल्मेकांसी । 
आधीं उपजले तयासी । थोर म्हणती  ॥९॥ 


बये धाकुटा नृपती । वृद्ध तयास नमस्कार करिती। 
विचित्र विवेकाची गती । कळली पाहिजे ॥ १०॥ 


सामान्य लोकांचें ज्ञान । तो अबघाच अनुमान। 
दीक्षादंडकाचें लक्षण । येणेंचि पाडे ॥११॥ 








श्रीसमर्थ सांगतात की, या दृश्य सृष्टीमध्ये अगदी 
मूळमायेपासून जो हा अफाट पसारा दिसून येतो तो सर्व 
पंचमहाभूतांपासून झालेला म्हणजे पांचभौतिकच आहे. यात 
जो साक्षीत्वाचा, जाणिवेचा तंतू दोर ओवलेला आहे, तो 
म्हणजे अंतरात्मा. हाही तत्त्वरूपच आहे. (१) 

दोन्ही बाजूला सैन्य दाटून भरलेले असते आणि 
उंच सिंहासनावर राजा बसलेला असतो. या बोलण्याचा 
अभिप्राय अंतर्यामी विचाराने जाणून घ्यावा. ( सैन्याप्रमाणे 
असलेल्या पंचभौतिक विश्वाच्या पसाऱ्यात साक्षी म्हणजे 
अंतरात्मा हा राजासारखा श्रेष्ठ होय.) (२) 

सर्व देह हे अस्थिमांसाचे असतात, तसेच राजाचेही 
समजावे. मूळमायेपासून सर्व सृष्टी तत्त्वरूप म्हणजे 
'पांचभौतिकच होय. (राजा आणि प्रजा सर्वच पांचभौतिक 
आहेत.) (३) 

राजाच्या सत्तेने सर्व कारभार चालतो, पण सर्व 
काही पांचभौतिकच आहे. मूळमायेच्या ठिकाणी इतरांपेक्षा 
जाणिवेचे अधिक अधिष्ठान हे वैशिष्ट्य आहे. (४) 

विवेकाने जे व्यापक झाले, त्यांना अवतारी म्हणतात. 
या न्यायानेच मनू आदींना चक्रवर्ती म्हटले जाते. (५) 

ज्यांच्या ठायी उदंड जाणीव असते, ते भाग्यवान होत. 
अल्प जाणीव असेल तर लोक निर्दैव, करंटे होतात. (६) 

जे लोक खूप प्रयत्न करून व्याप वाढवितात. 
निरनिराळे धक्के सोसतात, तेच लोक पाहता पाहता 
भाग्यवान होतात. (७) 

आजकालसुद्धा असेच घडत असते, पण मूर्ख 
लोकांना ते कळत नाही. जो विवेकी माणूस असतो, 
त्याला सर्व काही कळते. (८) 

थोरपण, लहानपण हे बुद्धीवर अवलंबून असते, 
हे सर्व लोकांना कळते. आधी जो जन्माला आला 
असेल, म्हणजे ज्याचे वय जास्त आहे, त्याला लोक 
थोर म्हणतात. (९) 

राजा वयाने लहान असला तरी वृद्ध माणसे त्याला 
नमस्कार करतात. विवेकाची तऱ्हा अशी विचित्र आहे, 
ती समजली पाहिजे. (१०) 

सामान्य लोकांचे ज्ञान केवळ अनुमानाचे असते. 
दीक्षेचा लौकिक रूढ विधी, त्याचे लक्षण असेच 
निरर्थक होय. (११) 


५१२ दशक १५ 


नव्हे कोणास म्हणावें । सामान्यास काये ठावें। 
'कोणकोणास म्हणावें । किती म्हणोनी ॥ १२॥ 


धाकुटा भाग्यास चढला । तरी तुच्छ करिती तयाल्मर । 
याकारणें सल्गीच्या लेकांल । दुरी धरावें ॥ १३॥ 


नेमस्त कळेना बचन । नेमस्त नये राजकारण 
उगेचि धरिती थोरपण । मूर्खपणें ॥ १४॥ 


नेमस्त कांहींच कळेना । नेमस्त कोणीच मानीना। 
आधीं उपजलें त्या थोरपणा । कोण पुसे ॥ १५॥ 


वबडिलां वडिलपण नाहीं । धाकुट्यां धाकुटपण नाहीं । 


ऐसें बोलती त्यांस नाहीं । शाहाणपण  1॥ १९६॥ 
गुणेविण  बडिलपण । हें तों आवघेंच अप्रमाण । 
त्याची प्रचीत प्रमाण । थोरपणीं ॥ १७॥ 


तथापि वडिलास मानावें । वडिलें बडिलपण जाणावें । 
नेणतां पुढें कष्टवें । थोरपणीं ॥१८॥ 


तस्मात वडिल अंतरत्मा । जेथें चेतला तेथें महिमा । 
हे तों प्रग टचि आहे, आम्हां । शब्द नाहीं ॥१९॥ 


याकारणें कोणीयेकें । शाहमणपण सिकावें विवेकें । 
विवेक न सिकतां, तुकें । तुटोने जाती. ॥२०॥ 


तुक तुटलें म्हणिजे गेलें । जन्मा येऊन काये केले। 


बळेंचि सांदिस घातलें । आपणासी ॥२१॥ 
सगट बायेका सिव्या देसी । सांदीस पडिला ऐसें म्हणती । 
मूर्खपणाची प्राप्ती । ठाकून आली ॥२२॥ 


ऐसें कोणीयेकें न करावें । सर्व सार्थकचि करावें । 
कळेना तरी विबराबें । ग्रंथांतरी ॥२३॥ 


शाहण्यास कोणीतरी बाह्मती । मूर्खास लोक दबडून देती । 
जीबास आवडे संपत्ति । तरी शाहाणे व्हावें ॥ २४॥ 


आहो या शाहाणपणाकारणें । बहुतांचे कष्ट करणें । 
परंतु शाहाणपण सिकणें । हें उत्तमोत्तम  ॥ २५॥ 


: समास ३ 





दासबोध 


'पण हे खरे नाही असे कोणाकोणाला सांगावे > सामान्य 
लोकांना यातील काही कळत नाही. शिवाय हे किती जणांना 
सांगणार? कारण लोक तर बहुसंख्य आहेत. (१२) 

एखादा लहान वयाचा माणूस भाग्यास चढला तरी 
लोक त्याला तुच्छ समजतात. म्हणून लोकांशी जास्त 
सलगी करू नये. त्यांना थोडे दूरच ठेवावे. (१३) 

मोजके कसे बोलावे, नेमस्तपणे राजकारण कसे 
करावे, हे कळत नसतानाही काही लोक स्वत:ला 
मूर्खपणाने थोर समजतात. (१४) 
ज्याला निश्चितपणे काहीच कळत नाही आणि ज्याला 
कोणीही थोर मानत नाही, तो केवळ आधी जन्मला म्हणजेच 
वयाने थोर असला तरी त्याला कोण विचारतो ? (१५) 
जे लोक असे म्हणतात की, ' वडील माणसांना कुणी 
वडील म्हणून मान देत नाहीत किंवा लहानांनी आपले लहानपण 
सोडले, ' त्यांना शहाणपण नाही, असे समजावे. (१६) 
गुणांशिवाय मोठेपणा मानणे हे सर्वच अयोग्य, अप्रमाण 
होय. थोरपणा हा प्रचीतीवर प्रमाण मानावा. (१७) 
तथापि वयाने वडील असणारांनाही मान द्यावा. पण 
वडील माणसांनीही आपले वडीलपण खरे नव्हे हे जाणून 
घ्यावे, नाहीतर पुढे म्हातारपणी त्रास होईल. (१८) 
म्हणून सर्वांत बडील म्हणजे श्रेष्ठ जो अंतरात्मा तो 
जेथे प्रकाशित, जागृत झालेला असतो, त्या माणसाला 
मोठेपणा प्राप्त होतो हे तर उघडच आहे. असे म्हटल्याने 
आमच्याकडे दोष येत नाही. (१९) 
म्हणून कुणाही माणसाने विवेकाने शहाणपण 
शिकून घ्यावे. विवेकाने शहाणपण शिकले नाही, तर 
महत्त्व राहात नाही. (२०) 

'पत जर राहिली नाही, तर मग जन्माला येऊन काय 
केले? बळेच स्वत:ला तुच्छ करून घेतले असे होईल. (२१) 

असे झाले तर सरसकट र्त्रियासुद्धा शिव्या देतात. 
अडगळीत पडला, व्यर्थ स्वत:ला तुच्छ करून घेतले, असे 
म्हणू लागतात. अशा रीतीने मूर्खपणा पदरात पडतो. (२२) 

म्हणून कुणी असे करू नये. सर्व प्रकारे जन्माचे 
सार्थक करून घ्यावे. आपणास कळत नसेल तर ग्रंथांचा 
अभ्यास करून जाणून घ्यावे. (२३) 
शहाण्या माणसाला सर्व बोलावतात, मान देतात, 
मूर्खास दूर सारतात. प्रत्येक जीवाला मोठेपणा आवडत 
असतो, म्हणून प्रत्येकाने शहाणे व्हावे. (२४) 
हे शहाणपण प्राप्त व्हावे, म्हणून अनेक प्रकारे कष्ट 
करावे लागले तरी करावेत, पण काहीही करून शहाणपण 
शिकून घ्यावे हेच उत्तमोत्तम होय. (२५) 


दासबोध दशक १५ 


जो  बहुतांस मानल्म । तो जाणावा शाहाणा जाला । 
जनीं शाहाण्या मनुष्याला । काये उणें ॥ २६॥ 


आपलें हित न करी लोकिकीं । तो जाणावा आत्मघातकी । 


या मूखयेिवढा पातकी । आणिक नाहीं 


आपण संसारीं कष्टतो । लोकांकरबीं रागेजोन घेतो । 
जनामधें शाहाणा तो । ऐसें न करी ॥२८॥ 


॥ २७॥ 


साधकां सिकविलें स्वभावें । मानेल तरी सुखें घ्यावें । 
मानेना तरी सांडावे । येकीकडे ॥२९॥ 


तुम्ही श्रोते परम दक्ष । अलक्षास ल्वितां लक्ष। 


: समास ४ 





५१३ 


जो अनेकांना मान्य होतो, तोच शहाणा झाला असे 
जाणावे. जो शहाणा असतो, त्या माणसाला या जगात 
काय उणे पडणार आहे? (२६) 
लौकिकात जो आपले हित करीत नाही तो 
आत्मघातकी जाणावा. या मूर्खाएवढा पातकी दुसरा 
कोणीही नाही. (२७) 
आपण संसारात कष्ट करतो, पण (मूर्खपणामुळे) 
लोकांकडून रागवून घेतो. असे शहाणा माणूस 
करीत नाही. (२८) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, मी साधकांना स्वाभाविकपणे 
हे शिकविले आहे. त्यांना पटले तर त्यांनी सुखाने घ्यावे. 
जर पटले नाही तर सोडून द्यावे. (२९) 
आपण सर्व श्रोते परम दक्ष आहात. आपण अललक्ष 
अशा परब्रह्माकडे लक्ष लावीत असता, ध्यान करीत 
असता. मग मी जे सांगितले, ते तर अत्यंत सामान्य 


हें तों सामान्य प्रत्यक्ष । जाणतसा ॥ ३०॥ | आहे. ही गोष्ट तर आपण प्रत्यक्ष जाणताच. (३०) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रेष्ठ अंतरात्मानिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 
(__] (_] 
दशक १५ : समास ४ 
शाश्‍वतब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीपासून जालीं झाडें । झाडापासून होती लांकडें। 


ल्मंकडें भस्मोन पुढें । पृथ्वीच होये ॥ १॥ 


पृथ्वीपासून वेळ होती । नाना जिनस फांपावती। 
बाळोन कुजोन मागुती । पृथ्वीच होये ॥२॥ 


नाना धान्यांचीं नाना अन्नें । मनुष्ये करिती भोजनें। 
नाना विष्ठा नाना बमनें । पृथ्वीच होये ॥३॥ 


नाना पक्षादिकीं भक्षिलें । तरीं पुढें तैसेंचि जालें। 
बाळोन भस्म होऊन गेलें । पुन्हां पृथ्वी ॥४॥ 


मनुष्ये मरतांच ऐका । क्रिमि भस्म कां मृत्तिका । 
ऐशा काया पडती अनेका । पुढें पृथ्बी ॥५॥ 


नाना तृण पदार्थ कुजती । पुढें त्याची होये माती। 
नाना किडे मरोन जाती । पुढें पृथ्वी ॥६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--17 & 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, पृथ्वीपासून झाडे उत्पन्न होतात. 
पुढे ती झाडे वाळून लाकूड बनतात. ती लाकडे पुढे जळून 
भस्म होतात. म्हणजे परत (मातीच) पृथ्बीच होते. (१) 

पृथ्वीपासून वेली बनतात. नानाप्रकारे फळाफुलांनी 
विस्तार पावतात. त्या वेली पुढे वाळून अथवा कुजून 
त्यांची मातीच होते. (२) 

नाना प्रकारच्या धान्यांपासून अन्नाचे नाना प्रकार 
तयार करून माणसे त्यांचे भोजन करतात. त्या अन्नाची 
विष्ठा अथवा ओक बनते म्हणजे मातीच होते. (३) 

अथवबा ती धान्ये, फळे, पाने, फुले वगैरे पशुपक्ष्यादी 
भक्षण करतात. त्यांचेही पुढे तसेच विष्ठादी होते किंवा 
वाळून अथवा जळून भस्म वगैरे होते. म्हणजे परत माती 
(पृथ्वी) च होते. (४) 

माणसे मेली की त्यांच्या प्रेतास कृमी भक्षण 
करतात. जाळल्याने भस्म होते अथवा पुरले तर मातीच 
होते. अशा प्रकारे अनेक शरीरांची शेवटी मातीच होते. 
म्हणजे पृथ्बीच होते. (५) 

नाना तृणे, पदार्थ कुजून त्यांची माती होते. 
तसेच अनेक प्रकारचे किडे वगैरे मरतात, त्यांचीही 
माती होते. (६) 


५९ दशक १५ 


पदार्थ दाटले अपार । किती सांगावा विस्तार। 
पृथ्वीबांचून थार । कोणास आहे ॥७॥ 


झाडपाळे आणि तृण । पशु भक्षितां होतें सेण। 
खात मूत भस्म मिळोन । पुन्हा पृथ्वी ॥८॥ 


उत्पत्ति स्थिति संव्हारतें । तें तें पृथ्वीस मिळोन जातें । 
जितुकें होतें आणि जातें । पुन्हा पृथ्वी  ॥९॥ 


नाना बीजांचिया रासी । विरढोन लागती गगनासी । 
पुढें सेवटी पृथ्वीसी । मिळोन जाती. ॥१०॥ 


लोक नाना धातु पुरिती । बहुतां दिवसां होये माती । 
सुवर्णपाषाणाची गती । तैसीच आहे ॥११॥ 


मातीचें होतें सुवर्ण । आणी पृत्तिकेचे होती पाषाण । 
माहा अग्निसंगें भस्मोन । पृथ्वीच होये ॥ १२॥ 


होतें । जर सेवटीं कुजोन जातें। 
वितुळतें । पुन्हा पृथ्वी  ॥ १३॥ 


पृथ्वीपासून धातु निपजती । अग्निसंगें रस होती! 
तया रसाची होये जगती । कठीणरूपें ॥९४॥ 


नाना जळासी गंधी सुटे । तेथें पृथ्वीचें रूप प्रगटे! 
दिवसेंदिवस जळ आटे पुढें पृथ्वी  ॥१५॥ 


पत्रें पुष्पे फळें येती । नाना जीव खाऊन जाती । 
ते जीव मरतां जगती । नेमस्त होये ॥१६॥ 


सुवर्णाचे जर 
र्स॒ होऊन 


जितुका कांहीं जाल आकार । तितुक्‍यास पृथ्वीचा आधार। 
होती जाती प्राणीमात्र । सेवट पृथ्वी. ॥१७॥ 


हें किती म्हणौन सांगावें । विवेकें अबघेंचि जाणावें । 
खांजणीभांजणीचें समजावें । मूळ तेसें ॥ १८॥ 


आप आळोन पृथ्वीजाली । पुन्हां आपींच विराली। 
अग्नियोगें भस्म जाली । म्हणोनियां ॥१९॥ 


आप जालें तेजापासुनी । पुढें तेजें घेतलें सोखुनी । 
तें तेज जालें वायोचेनी । पुढें बायो झडपी ॥ २०॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--17 8 


:औ:समास ४ 





दासबोध 


जगात इतके असंख्य पदार्थ आहेत की, त्यांचा 
विस्तार किती म्हणून वर्णन करावा. पण सर्वांना शेवटी 
पृथ्वीशिवाय दुसरा थार नाही. (७) 
झाडे, पालापाचोळा, गवत वगैरे पशू भक्षण 
करतात. त्याचे शेण होते. त्याचे खत होते ते, त्यांचे 
मूत्र, भस्म आदी काहीही झाले, तरी ती मातीच 
(पृथ्वीतत्त्वच) असते. (८) 
ज्याचा ज्याचा उत्पत्ती, स्थिती, ब संहार होतो ते 
ते सर्व शेवटी पृथ्वीतच मिसळून जाते. जितके उपजते 
आणि नाश पावते, त्याची पुन्हा मातीच होते. (९) 
अनेक बीजांच्या राशी उगवून, वाढून गगनापर्यंत 
जातात, पण शेवटी त्या पृथ्वीतच मिसळून जातात. (१०) 
लोक नाना धातू (सोने, चांदी इत्यादी) पुरून 
ठेवतात, पण दीर्घ काळानंतर त्यांची मातीच होते. सुवर्ण 
असो वा पाषाण, सर्वांची तीच गती आहे. (११) 
मातीचेच सुवर्ण होते, मातीचेच पाषाण होतात, 
मोठ्या प्रलयाग्नीने त्याचे भस्म होते. म्हणजे परत ते 
पृथ्वीतत्त्वच होते. (१२) 
सुवर्णापासून जर तयार होते, ती पण शेवटी कुजून 
जाते आणि अग्नीने वितळून रस बनून परत पृथ्वी 
तत्त्वातच रूपांतर होते. (१३) 
पृथ्वीपासूनच सर्व धातू निपजतात. अग्नीच्या 
संपर्काने त्या रसरूप होतात. ते रस कठीण बनले कौ 
परत त्यांची पृथ्वीच होते. (१४) 
जलाला जो नाना प्रकारचा गंध येतो तो गंध म्हणजे 
पृथ्वीचेच रूप प्रगट होत असते. जसे दिवस जातील तसे 
जल हळूहळू आटते आणि पुढे पृथ्वीच उरते. (१५) 
पृथ्वीवर अनेक पत्रे, पुष्पे, फळे येतात, त्यांना 
अनेक जीव खाऊन टाकतात. ते सर्व जीव मरतात, तेव्हा 
निश्चितपणे त्यांची मातीच होते. (१६) 
जितका म्हणून आकार बनतो, त्या सर्वांना पृथ्वीचाच 
आधार असतो. प्राणिमात्र होतात आणि जातात. शेवटी 
पृथ्वी तेवढी उरते. (१७) 
याप्रमाणे किती वर्णन करावे ? मनुष्याने विवेकाने 
सर्व समजून घ्यावे. उभारणी आणि संहारणीचे मूळ 
याप्रमाणे जाणून घ्यावे. (१८) 
आप (जल) आळून पृथ्वी झाली. ती परत जलातच 
विरली. अग्नीच्या योगाने भस्म झाल्यामुळेच हे घडले. (१९) 
आप हे तेजापासून झाले. ते पुढे तेजानेच शोषून 
घेतले. ते तेज वायूपासून होते आणि पुढे वायूच त्याला 
विझवतो. (२०) 


'दासबोध दशक १५ 


वायो गगनीं निर्माण जाला । पुढें गगनींच विराल्मर। 
ऐसें खांजणीभांजणीला । बरें पाहा ॥२१॥ 
जें जें जेथें निर्माण होतें । तें तें तेथें ल्या जातें। 
येणें रिती पंचभूते । नाश पावती ॥२२॥ 


भूत म्हणिज निर्माण जालें । पुन्हां मागुते निमालें । 
पुढें शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें ॥२३॥ 


तें परब्रह्म जों कळेना । तों जन्ममृत्य चुकेना । 
चत्वार खाणी जीव नाना । होणें घडे ॥२४॥ 


जडाचें मूळ तें चंचळ । चंचळाचें मूळ तें निश्चवळ। 
निश्वळासी नाहीं मूळ। बरें पाहा ॥२५॥ 


पूर्वपक्ष म्हणिजे जालें । सिद्धांत म्हणिजे निमालें। 
पक्षातीत जें संचलें। परब्रह्म तें ॥२६॥ 


हें प्रचितीनें जाणावें । विचारें खुणेसी बाणावें। 
विचारॅबिण  सिणावें । तेंचि मूर्खपणें ॥२७॥ 


ज्ञानी भिडेनें दडपल् । निश्चळ परत्रह्म कैंचें त्याला । 
उगाच करितो गल्बला । मायेमधें ॥ २८॥ 


निशेष नासल्ी । पुढें स्थिति कैसी उरली । 
बिवरिली । पाहिजे स्वयें ॥ २९॥ 


माया 
विचक्षणें 


निशेष मायेचें निर्शन । होतां आत्मनिवेदन । 
वाच्यांश नाहीं विज्ञान । कैसें जाणावे ॥३०॥ 


लोकांचे बोलीं जो लागला । तो अनुमानेंच बुडाला। 
याकारणें प्रत्ययाला । पाहिलेंच पाहावें ॥३१॥ 


:समास ४ 





५१५ 


वायू गगनात निर्माण झाला आणि पुढे गगनातच 
ल्य पावला. याप्रमाणे उभारणी आणि संहारणीला जाणून 
घ्यावे, (२१) 
जे जे तत्त्व जेथे निर्माण होते, ते ते तेथेच लय 
पावते. याप्रमाणे पंचमहाभूते नाश पावतात. (२२) 
भूत म्हणजे जे निर्माण झाले आणि पुन्हा मागाहून 
लय पावले. पुढे फक्त शाश्वत परब्रह्म तेवढे उरले. (२३) 
त्या परब्रह्माचे ज्ञान जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत 
जन्ममरण चुकत नाही. चार खाणीत नाना जीवयोनीत 
जन्म घ्यावा लागतो. (२४) 
जडाचे मूळ चंचळ माया आहे आणि चंचळ 
मायेचे मूळ ते निश्चळ परब्रह्म आहे. त्या निश्वळाला दुसरे 
मूळ नाही, हे विचार करून जाणून घ्यावे. (२५) 
जगत झाले असून ते सत्य आहे हा पूर्वपक्ष, आणि 
ते मिथ्या आहे हा सिद्धांत होय. या दोन्ही पक्षांहून जे 
अलिप्त, जेथे काहीच झाले नाही ते परब्रह्म सर्वत्र 
ओतप्रोत संचलेले आहे. (२६) 
अनुभवाने हे जाणावे आणि निरंतर अनुसंधान 
करून त्याची खूण बाणून घ्यावी. विचार न करता 
शिणत राहावे, हा मूर्खपणा होय. (२७) 
ज्ञानी असून जो मायेच्या भिडेने दडपला जातो, 
त्याला निश्चळ परत्रह्माची प्रापी कशी होणार? तो उगीच 
मायेमध्ये गलबला करीत राहतो. (२८) 
माया नि:शेष नाहिशी झाली की पुढे काय 
स्थिती झाली त्याचा विचारवंताने स्वत: विचार 
केला पाहिजे. (२९) 
मायेचे निरसन पूर्णपणे ज्या वेळी होते, तेव्हाच खरे 
आत्मनिवेदन होते. त्या वेळी शब्दच उरत नाही; त्या 
विज्ञानाचे दुजेपणाने ज्ञान कसे व्हावे ? (३०) 
जो लोकांच्या बोलण्याने विचलित होतो, तो 
अनुमानामुळे, कल्पनेमुळे ज्ञानापासून वंचित होतो. म्हणून 
पुन्हापुन्हा अनुभवाचा, प्रत्ययाचा पाठपुरावा करीतच 
राहिले पाहिजे. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' शाश्‍वतब्रह्मनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 17 ७ 


५१६ 


दशक १५ 


दशक १५ : समास ५ 


दासबोध 


: समास ५ 


चंचळ लक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


दोघांऐसीं तीन चालती । अगुणीं अष्टधा प्रकृती । 


अधोर्ध सांडून वर्तती । इंद्रफणी ऐसी ॥१॥ 


'पणतोंडें भक्षितो पणजा । मूळ बापास मारी बोजा। 
चुकाऱ्या गेल राजा । चौघां जणांचा ॥२॥ 


देव देवाळयामधें लपाल् । देऊळ पूजितां पावे त्याला । 
सृष्टिमधें ज्याला त्याला । ऐसेंचि आहे. ॥३॥ 


दोनी नामें येकास पडिली । लोकीं नेमस्त कल्पिली 


विवेकें प्रत्ययें पाहिली । तों येकचि नाम ॥४॥ 


नाहीं पुरुष ना वनिता । लोकीं कल्पिले तत्त्वता । 
याचा बरा शोध घेतां । कांहींच नाही. ॥५॥ 


स्त्री नदी पुरुष खळाळ। ऐसें बोलती सकळ| 
बिचार पाहातां निवळ । देह नाहीं ॥६॥ 


आपण आपणास कळेना । पाहों जातां आकळेना । 


'काशास कांहींच मिळेना । उदंडपणें ॥७॥ 


येकलाचि उदंड जाला । उदंडचि येकल पडिला। 
आपणासी आपल्य । गल्बल् सोसवेना ॥८॥ 


येक असोन फुटी पडिली । फुटी असोन स्थिति येकली । 
बिचित्र कळा पैसावली । प्राणीमात्रीं ॥९॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--17 0 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, वायू आणि जाणीव प्रकृती आणि 
पुरुष या दोघांच्या प्रेरणेने सत्त्व, रज, तम हे त्रिगुण-त्रिदेव या 
अगुण (गुणातीत) अशा परबत्रह्मात वागत असतात. ज्याप्रमाणे 
इंद्र (मांजर) आणि फणी (सर्प) एकमेकांवर टपून असतात, 
त्याप्रमाणेच ही सूक्ष्म चंचळ अष्टधा प्रकती अधजड पांचभौतिकाला 
आणि ऊर्ध्वनिश्वळ स्वरूपाला सोडून मध्यभागी खेळ करीत 
असते. तात्पर्य, चंचळ अंतरात्मा पूर्णपणे जडत्व आणि निश्वळत्वही 
पावत नसून या दोघांच्या मध्यभागीच वावरत असतो. (१) 

वायू हा पणजा, अग्नी हा आजा, आप बाप आणि पृथ्वी 
मूल. पणजा पणतवंडांना खाऊन टाकतो. (यात चार महाभूते 
'एकात एक लय पावतात ही लीला वर्णन केली आहे. ) तर मूल 
बापाला सहज मारते. (यात त्रिगुणांची लीला वर्णन केली आहे. ) 
चौघांचा राजा चुकाऱ्या गेला असे म्हटले आहे. येथे राजा म्हणजे 
आकाश म्हणजेच अंतरात्मा होय. हा या लीलेत जणू नाहीसाच 
झालेला, दुर्लक्षित झालेला दिसतो. (२) 

देव म्हणजे अंतरात्मा हा देवालयात म्हणजे देहात लपलेला 
असतो. देवळाची पूजा केली की ती देवाला पावते. सृष्टीमध्ये 
सर्व प्राण्यांमध्ये हीच गोष्ट दिसून येते. (३) 

प्रकृती आणि पुरुष ही दोन्ही नावे वस्तुत: एका मायेचीच 
आहेत. लोक दोहोंची कल्पना करतात. पण विवेकाने प्रत्यय 
घेऊन पाहिल्यावर दोन्ही एकाचीच नावे आहेत हे कळते.(४) 

नावाप्रमाणे तेथे कुणी पुरुष अथवा स्त्री नाही. लोकांनी 
तत्त्वांच्या ठिकाणी अशी कल्पना केलेली आहे. सारासारविवेकाने 
याचा शोध घेतल्यावर कळून येते की खरे तर येथे काहीच 
नाही. | (५) 

स्त्रीलिंगी नदी आणि ओढा पुल्लिंगी असे सर्व लोक 
बोलतात. विचार करून पाहिले की कळते की पाण्याला स्त्री 
अथवा पुरुषाचा देह नाही. (६) 

आपण कोण हे आपले आपल्यालाही कळत नाही. शोध 
घ्याबा म्हणावे तर तेही जमत नाही. अफाटपणामुळे उदंडपणामुळे 
कशाचाच कशाशी मेळ बसत नाही. (७) 

एकला एक होता तोच उदंड झाला आणि उदंड 
होऊनही तो एकला एकच असतो. आपलाच गलबला 
आपल्याला सोसवत नाही असे झाले. (८) 

एक असून त्यात फूट पडल्याने अनेक झाल्यासारखा 
दिसतो. पण प्रत्येकात भिन्नत्व दिसत असले तरी अंतरस्थिती 
अंतरात्मा एकच होय. अनेक रूपांत भासूनही एकत्व भंगू न 
देण्याची ही अंतरात्म्याची विचित्र कळा सर्व प्राणिमात्रांत पसरली 
आहे. (९) 


'दासबोध 


दशक १५ : समास ५ 


५१७ 





वल्लीमधें जळ संचरे। कोरडेपणें हें वावरे। 
बोलेवांचून न थिरे। कांहीं केल्या ॥१०॥ 


झाडांमधें केलीं आळीं । झाडें धांवती निराळीं। 
कित्येक झाडें अंतराळी । उडोन जाती ॥११॥ 


भूमीपासून वेगळीं जालीं । परी तें नाहींत वाळलीं। 
निराळींच बळावलीं । जेथतेथें ॥९२॥ 


देवाकरितां चालती झाडें । देव नस्तां होती लांकडें। 
नीटचि आहे कुवाडें । सर्वथा नव्हे ॥१३॥ 


झाडापासून झाडें होती । तेहि अंतरीक्ष जाती । 
मुळानें भेदिली जगती । कदापि नाही. ॥ १४॥ 


झाडास झाडें खातपाणी । घालून पाळिलीं प्रतिदिनी । 
बोलकीं झाडें शब्दमथनीं । विचार घेते ॥ १५॥ 


होणार तितुकें आधींच जालें। मग कल्पकल्पून बोलिलें। 
जाणतयासी समजलें । सकळ कांही ॥१६॥ 


तरी उमजेना । उपजले तरी समजेना । 
अनुमानेना । सकळ कांहीं. ॥ १७॥ 


समजलें 
प्रत्ययेंबिण 


सर्वत्रांचा वडिळ कोण । हेचि पाहाबी बोळखण। 
भेटे आपणास आपण । जगदांतरें ॥१८॥ 


अंतरनिष्ठांची उंच कोटी । बाहेरमुद्याची संगती खोटी । 
मूर्ख काये समजेल गोष्टी । शाहाणे जाणती ॥ १९॥ 


अंतरे राखतां राजी । भलत्यास भलताच नबाजी। 
अंतरे न राखतां भाजी । मिळणार नाही. ॥२०॥ 
ऐसें वर्तते 
दक्षास भेटतां 


प्रत्यक्ष । अलक्षीं लावावें लक्ष। 
दक्ष । समाधान होते. ॥२१॥ 








वेलीमध्ये पाणी भरून राहिलेले असते, पण 
तिला स्पर्शि केला तर ओलेपणा जाणवत नाही. ती 
बाहेरून कोरडीच असते. पण ओलेपणाशिवाय ती काही 
केल्या जगूच शकणार नाही. (१०) 

झाडांना पाणी घालण्यासाठी आळी केलेली असतात. 
पाणी मिळाल्याने झाडे आकाशात वाढतात. कित्येक 
झाडे आकाशात उंच वाढतात, तर काही झाडे म्हणजे 
पक्षी वगैरे उडून जातात. (११) 

जमिनीपासून वेगळी झाली तरी ती वाळत नाहीत. 
ती जेथे तेथे आकाशात जोमाने वाढतात. (१२) 

अंतरात्मा आहे म्हणून देह जगतो, अंतरात्मा 
नसेल तर झाडाचे लाकूड होते. हे सर्व स्पष्टच आहे. 
त्यात गुप्त काहीच नाही. (१३) 

झाडापासून झाडे होतात. तीही झाडे आकाशात जातात. 
देहरूपी झाडाच्या मुळ्या जमिनीत मुळीच जात नाहीत. 
मुळाने पृथ्वी भेदली असे कधी होत नाही. (१४) 

झाडांना झाडेच खतपाणी घालून रोजच्या रोज पाळतात. 
जी बोलको झाडे असतात, ती शब्दांचे मंथन करून त्यातील 
जे सार असते, त्याचे ग्रहण करतात (१५) 

जे काही होणार असते, ते आधीच होऊन जाते 
पण त्याचे विवेचन आपापल्या कल्पनेप्रमाणे शास्त्रकारांनी 
केलेले आहे. जो ज्ञानी असतो, त्यालाच सर्व काही 
नीट समजते. (१६) 

एखाद्याला ते समजले तरी उमजत नाही, दुसऱ्या 
कुणाला ते उमजते पण समजत नाही. जोपर्यंत प्रत्यक्ष 
अनुभव येत नाही तोपर्यंत त्याची संपूर्णपणे कल्पनाही 
करता येत नाही. (१७) 

सर्वांहून श्रेष्ठ कोण याचा विचार करावा. त्याची म्हणजेच 
अंतरत्म्याची ओळख करून घ्यावी म्हणजे आपली आपल्याला 
भेट होते म्हणजेच स्वस्वरूपानुभव येतो आणि तोच अंतरात्मा 
सर्वांच्या अंतर्यामी आहे हेही कळून येते. (१८) 

जे अंतर्निष्ठ असतात ते फार उच्च कोटीचे जाणावेत. 
जे बहिर्मुख असतात, त्यांची संगती खोटी म्हणजे वाईट 
असते. पण मूर्खाला या गोष्टी कळत नाहीत. शहाणे लोक 
असतात तेच सर्व जाणतात. (१९) 

आपण जर दुसऱ्याचे अंत:करण जाणून त्यास प्रसन्न 
केले तर कुणीही आपल्याला नावाजतो. आपण जर दुसऱ्याचे 
मन जाणून त्यास समाधान होईल असे वागलो नाही, तर 
भाजीसारखा क्षुद्र पदार्थही आपल्याल प्राप्त्होणारनाही. (२०) 

हे असे प्रत्यक्ष घडते हे आपल्याला दिसून येते. 
म्हणून अलक्ष अशा परब्रह्माकडे लक्ष लावावे. त्याचे 
अनुसंधान ठेवावे. अशा प्रकारे जो आत्मानुभवाविषयी 
दक्ष असतो, त्याला दुसरा दक्ष माणूस भेटला की 
अत्यंत समाधान लाभते (२१) 


५१९८ दशक १५ : 
मनास मिळतां मन । पाहोन येती निरंजन। 
चंचळचक्र उलंघून । पैलाड जाती. ॥२२॥ 


येकदा जाऊन पाहोन आले। मग तें सन्रिध देखिलें। 
चर्मचक्षीं लक्षिले। न बचे कदा ॥ २३॥ 


नाना 
परब्रह्म तें निश्चळ । सर्वा ठाई 


शरीरी चंचळ । अखंड करी चळवळ। 
॥२४॥ 


चंचळ धांवे येकीकडे । बोस पडे दुसरेकडे। 
चंचळ पुरे सर्वांकडे । हें तो घडेना ॥ २५॥ 


चंचळ चंचळास पुरेना । आवघें चंचळ विवरेना। 
निश्चळ अपार अनुमाना । कैसें येतें ॥ २६॥ 


गगनीं चालिळी हबावी । कैसी पावेल पार पदवी । 
जातां मधेचि विझावी । हा स्वभावचि तिचा ॥ २७॥ 


मनोधर्म येकदेशी । कैसा आकळिल वस्तुसी । 
निर्गुण सांडून अपेसी । सर्व ब्रह्म म्हणे ॥ २८॥ 


नाही. सारासारविचार | तेथे अबघा अंधकार] 
खरें सांडून खोटें पोर । नेणतें घेतें. ॥ २९॥ 


ब्रह्मांडाचे माहाकारण । तेथून हें पंचीकर्ण। 
माहाबाक्याचें विवर्ण । वेगळें असे ॥३०॥ 


महत्तत्त्व 
उपासना हे 


महद्धूत । तोचि जाणावा भगवंत! 
समाप्त । येथून जाली ॥३१९॥ 


कर्म उपासना आणि ज्ञान । त्रिकांड वेद हें प्रमाण । 
ज्ञानाचे होतें विज्ञान । परब्रह्मीं ॥३२॥ 





समास ५ दासबोध 
गुरुशिष्यांचा ऐक्यभाव झाला, मनास मन मिळाले को 
त्या निरंजन परमात्म्यास पाहता येते. आणि मायेचा-मीपणाचा 
सर्व उपद्व्याप ओलांडून पलीकडे जाता येते. (२२) 
'एकदा त्या निरंजन परमात्म्याचा अनुभव आला की तो 
सदैव अगदी जवळच आहे असे दिसते, म्हणजे जेथे पहावे तेथे 
सर्वत्र तोच दिसतो. पण चर्मचक्षूने, डोळ्याने त्याचा अनुभव 
कधी घेणे शक्‍यच नसते. (२३) 
नाना शरीरात तो चंचळ अंतरात्मा अखंड चळवळ करीत 
असतो, पण परब्रह्म मात्र सर्वत्र घनदाट कोंदाटलेले असले तरी 
ते निश्वळच असते. (२४) 
चंचळ असते ते एकीकडे धावले की दुसरीकडे ओस 
पडते. चंचळ सर्व ठिकाणी एकाच वेळी पुरे पडेल असे कधी 
घडूच शकत नाही. (२५) 
चंचळ असा हा अंतरात्मा चंचळाच्या म्हणजे मूळमायेच्या 
सर्व व्यापालाच जर पूर्णपणे ओळखू शकत नाही, तर अपार 
आणि निश्चळ अशा परब्रह्माची तो कल्पना तरी कशी करू 
शकेल? (२६) 
दारूचा बाण पेटविल्यावर तो आकाशात उंच जातो, पण 
तो आकाशाला भेदून पलीकडे कसा जाऊ शकेल? जाता जाता 
तो मध्येच विझतो कारण तो त्याचा स्वभावच आहे. (२७) 
त्याप्रमाणेच मन हे एकदेशी असल्याने सर्वव्यापक अशा 
परब्रह्म वस्तूला ते कसे जाणू शकेल? जो भाग्यहीन असतो, 
तोच परब्रह्माचा साक्षात अनुभव त्याला नसल्याने सर्वच ब्रह्म 
असे म्हणतो. (२८) 
जेथे सारासारविचार नसतो, तेथे सर्व अंधकारच असतो. 
अज्ञानी माणूस सत्य असे सार सोडून खोटे असार ग्रहण करतो. 
एखाद्या लहान अज्ञानी मुलासारखेच त्याचे हे वागणे असते. (२९) 
ब्रह्मांडाचा महाकारण देह म्हणजे मूळ माया होय. तेथूनच 
पंचमहाभूते व पंचीकरण वगैरे उत्पन्न होते. पण महावाक्याचे 
बिवरण हे यापासून अगदी वेगळे असते. (३०) 
महत्‌ तत्त्व सर्वांत श्रेष्ठ तत्त्व आणि महत्‌ भूत म्हणजे सर्व 
उत्पन्न झालेल्या वस्तूंतील श्रेष्ठ वस्तू होय. म्हणजेच जाणीबकळा 
किंवा जगळ्योती अथवा अंतरात्मा होय. तोच षड्गुणैश्वर्ययुक्‍त 
भगवंत जाणावा. त्याचे निरंतर अनुसंधान हीच खरी उपासना होय. 
मूळमायेतच द्वैतरूपी उपासनेची समाप्ती होते. कारण अनुसंधान करता 
कर्ता परब्रह्म वस्तूशी तादात्म्य झाले की, त्या वस्तूखेरीज दुसरे म्हणून 
कोणी उसच नाही, तर कोण कुणाची उपासना करणार? (३१) 
कर्म, उपासना आणि ज्ञान हे वेदांचे तीन भाग प्रमाण 
मानले जातात. पण याप्रमाणे वेदाचे ज्ञान झाले तरी ज्या वेळी 
परब्रह्मवस्तूशी ज्ञाता एकरूप होतो, त्या वेळी तो पूर्णता प्राप्त 
करतो. यालाच विज्ञान म्हणतात. ज्ञानाची परिसमाप्ती विज्ञानात 
होणे हेच महत्त्वाचे आहे. (३२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'चंचळलक्षणनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


0-3 


दासबोध दशक १५ : समास ६ ५१९ 
दशक १५ : समास ६ 
चातुर्यविवरण 
॥ श्रीराम ॥ 
पीतापासून कृष्ण जालें । भूमंडळीं विस्तारलें। श्रीसमर्थ म्हणतात की, दिव्यापासून (किंवा पिवळ्या 
तेणेंबिण उमजले । हें तों घडेना ॥ १॥  हिरड्यापासून) काजळ, काळी शाई झाली. ती सर्व 
भूखंडावर विस्तार पावली. तिच्याशिवाय ज्ञान प्राप्त 
आहे तरी स्वल्प लक्षण । सर्वत्रांची  सांठवण। झाले, असे तर होऊच शकत नाही. (१) 


अद्धम आणी उत्तम गुण । तेथेंचि असती ॥२॥ 


महीसुत  सरसाविला । सरसाऊन द्विधा केला। 
उभयेता मिळोन चालिला । कार्येभाग ॥३॥ 


स्वेतास्वेतास गांठी पडतां । मधें कृष्ण मिश्रित होतां। 
इहलोकसार्थकता ॥होत आहे. ॥४॥ 


विवरतां याचा विचार! मूर्ख तोचि होये चतुर। 
सद्यप्रचित साक्षात्कार । परलोकींचा ॥५॥ 


सकळांस जें मान्य । तेंचि होतसे सामान्य। 


सामान्यास अनन्य । होईजेत नाही. ॥६॥ 
उत्तम मध्यम कनिष्ट रेखा । अदृष्टीची गुप्त रेखा। 
चत्वार अनुभव सारिखा । होत नाहीं ॥ ७॥ 


चौदा पीड्यांचे पवाडे । सांगती ते शाहाणे कीं बेडे। 


ऐकत्यानें घडे किं न घडे । ऐसें पाहावें. ॥८॥ 
रेखा तितुकी पुसोन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतें। 
डोळेझांकणी करावी ते । कायेनिमित्य ॥९॥ 


बहुतांचे बोलीं लागलें । तें प्राणी अनुमानीं बुडाले। 
मुख्य निश्चये चुकले । प्रत्ययाचा ॥१०॥ 


उदंडाचें उदंड ऐकावें । परी तें प्रत्ययें पाहावे । 
खरेंखोटें निवडावें । अंतर्यामी ॥१९१॥ 


कोणासी नव्हे म्हणों नये । समजावे अपाये उपाये । 
प्रत्यये घ्यावा बहुत काये । बोलोनियां ॥१२॥ 





काजळ किंबा शाई तसे पाहिले तर अगदी क्षुल्लक 

वस्तू आहे. पण तिच्यामुळेच सर्वत्र सर्व प्रकारचे ज्ञान 
साठवले जाते. अधम गुण आणि उत्तम गुण दोन्ही 
तिच्यातच सामावलेले असतात. (२) 
महीसुत म्हणजे बोरू पुढे सरसावतो. नंतर त्याला 
तासून छेद दिला जातो. याप्रमाणे शाई आणि बोरू या दोघांच्या 
संयोगाने सर्व लिखाण, सर्व कार्यभाग चालतो. (३) 
श्वेत कागद आणि अश्वेत बोरू यांची गाठ पडली 
आणि त्यात कृष्ण शाई मिश्रित झाली. त्यामुळेच इहलोकात 
सार्थकता प्राप्त होते. (४) 
त्यांचे विवरण केले असता मूर्ख असेल तोही 

चतुर होतो आणि तत्काळ अनुभव येऊन परब्रह्माचा 
साक्षात्कारी होऊ शकतो. (५) 
सर्वांना जे मान्य असते, त्यालाच सामान्य लोकही 
मान्यता देतात. पण सामान्यपणे सर्वांस मान्य असलेल्या 
मायिक संसारचा अंगीकार शहाणा साधक करीत नाही. (६) 
नशिबाचे चार वेगवेगळे प्रकार आहेत. उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठ आणि अदृष्ट म्हणजेच सुप्त. हातावरील रेखा पाहून 
भविष्य सांगणाराचा सर्वांचा अनुभव एक असत नाही. (७) 
उगीच मागील चौदा पिढ्यांचे पराक्रम जे वर्णन 
करीत असतात ते लोक शहाणे की वेडे? ऐकणाऱ्याने 
सांप्रत तसेच घडत आहे की नाही हे पहावे. (८) 
नशिबाची रेखा प्रभुकृपेने बदलता येते, असा 
प्रत्यक्ष प्रत्यय येतो आणि तरी माणसाने तिकडे डोळेझाक 
का म्हणून करावी ? (९) 
अनेकांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवल्याने माणूस 
संशयात बुडून जातो. आणि मुख्य जे अनुभवाचे 
निश्चयात्मक सान त्यास मुकतो. (१०) 
अनेक लोक ज्या अनेक गोष्टी सांगतात, त्या सर्व ऐकून 
घ्याव्यात, पण आपणाला ज्याचा साक्षात अनुभव येईल, 
त्यावरूनच अंतर्यामी खऱ्याखोट्याची निवड करावी. (११) 
कुणाचे मत खोडून काढू नये, पण आपण मनाशी 
विचार करून उपाय आणि अपाय समजून घ्यावे आणि 
स्वत: प्रत्यय घ्यावा. यापेक्षा अधिक काय सांगावे? (१२) 


५२० 


माणुस हेंकाड आणीकच्चें। मान्य करावें तयाचें । 
येणें प्रकारें बहुतांचे । अंतर राखावे ॥१३॥ 


अंतरीं पीळ पेच वळसा । तोचि वाढवी बहुबसा। 
तरी मग शाहाणा कैसा । निवऊं नेणे ॥ १४॥ 


बेडें करावें शाहाणें । तरीच जिणें शलाघ्यवाणें । 
उगेंच बादांग वाढविणे । हें मूर्खषण  ॥ १५॥ 


मिळोन जाऊन मेळवबाबें । पडी घेऊन उल्थाबें। 
कांहींच कळों नेदाबें । विवेकबळें ॥ १६॥ 


दुसऱ्याचे चालणीं चालावें । दुसऱ्याचे बोलणीं बोलावें । 
दुसऱ्याचे मनोगतें जावें । मिळोेनियां ॥ १७॥ 


जो दुसऱ्याच्या हितावरी । तो विपट कहिंच न करी। 
मानत मानत विवरी । अंतर तयाचें ॥ १८॥ 


आधीं अंतर हातीं घ्यावें । मग हळुहळु उकलले । 
नाना  उपायें न्यावे । परलोकासी ॥१९॥ 


हेंकाडास हेंकाड मिळाला । तेथें गल्बलाचि जाल्या । 
कळहो उठतां चातुर्याला । ठाव कैंचा ॥२०॥ 


उगीच कारती बडबड । परी करून दाखविणे हेअवघड। 
परस्थळ साधणें जड । कठिण आहे ॥१२१॥ 


ध्के 
प्रस्तावोन 


चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहात जावे । 
परावे । आपले होती 


प्रसंग जाणोनि बोलबें । जाणपण कांहींच न घ्यावें । 
लीनता धरून जावें । जेथतेथें 


कुग्रामें अथवा नगरें। पाहावी घरांची घरें। 
भिक्षामिसें ल्हानथोरें। परीक्षून सोडावी ॥ २४॥ 


बहुतीं कांहीं तरी सांपडे । विचक्षण ल्येकीं मित्री घडे । 
उगेंच बैसतां कांहींच न घडे । फिर्णे विवरणे ॥ २५॥ 


सावधपणे सर्व जाणावें । वर्तमान आधींच घ्यावें । 
जाऊं ये तिकडे जावें । विवेकेंसहित  ॥२६॥ 


दशक १५ : 





॥२२॥| 


॥२३॥ 





समास ६ दासबोध 
माणूस हट्टी आणि अर्धवट ज्ञान असलेला असला 
तरी त्याचे म्हणणे मान्य करावे. याप्रकारे आपण अनेक 
लोकांना अंतर्यामी खूष राखावे. (१३) 
अंतरात जर अभिमान, डावपेच असतील तर तेच 
नाना तर्‍हेने वाढत जाते. अशा प्रकारे जो माणूस वागतो 
तो दुसऱ्याचे अंत:करण निववू शकत नाही. मग त्याला 
शहाणा कसे म्हणावे ? (१४) 
जे वेडे असतील, त्यांना शिकवून शहाणे करवे. 
असे केल्यानेच जीवनाचे सार्थक होते. उगीच वादंग 
वाढविणे हा मूर्खपणा होय. (१५) 
लोकांशी मिळते घेऊन लोकसंग्रह करावा. वेळप्रसंगी 
पड खाऊन दुसऱ्याचा डाव त्याच्यावरच उलखबावा, पण 
विवेकाच्या जोरावर आपल्या अंतरंगाचा पत्ता दुसऱ्यास 
लागू देऊ नये. (१६) 
दुसर्‍याच्या चालीने चालावे, दुसऱ्याच्या बोलीने 
बोलावे, दुसऱ्याचे मनोगत जाणून त्याच्याशी समरस 
होऊन जावे. (१७) 
जो नेहमी दुसऱ्याच्या हिताचा विचार करतो, तो 
कधीच वितुष्ट येऊ देत नाही. त्याचे म्हणणे मानत मानत 
हळूहळू त्याचे अंतरंग जाणून घेतो. (१८) 
आधी अंतरंग जाणून घ्यावे आणि मग हळूहळू 
त्यास बोलता करावे आणि मग नाना उपायांनी त्याला 
परमार्थाकडे लावावे. (१९) 
हेकट माणसाला दुसरा हेकट माणूस भेटला, तर 
तेथे भांडणतंटाच उपस्थित होतो. एकदा कलह उत्पन्न 
झाला की ,तेथे चातुर्याला वावच उरत नाही. (२०) 
लोक उगीच बडबड करतात, पण दुसऱ्याचे मन 
राखणे ही गोष्ट अत्यंत अवघड आहे. बोलायला सोपी 
पण करायला कठीण आहे. (२१) 
त्यासाठी प्रथम धक्के-धपेटे सोसावे लागतात. 
नीच शब्द सहन करावे लागतात. तेव्हा मग लोकांना 
पश्चात्ताप होतो आणि नंतर ते आपलेसे होतात. (२२) 
प्रसंग पाहून बोलावे. आपली हुशारी प्रकट करू 
नये. जेथे तेथे लीनता धरून वागावे. (२३) 
कुग्रामात अथवा नगरात घरोघरी हिंडावे आणि 
भिक्षेच्या निमित्ताने लहान-थोर सर्व माणसांची नीट 
पारख करावी. (२४) 
पुष्कळांच्या ठिकाणी काही ना काही घेण्यासारखा 
गुण आढळतो. विचारवंत लोकांशी मैत्री होते. उगीच 
हात जोडून स्वस्थ बसले तर फिरणे वा विवरणे यांपैकी 
काहीच घडत नाही. (२५) 
सावधपणे सर्व जाणावे. जेथे जावयाचे असेल 
तेथील वर्तमान आधीच जाणून घ्यावे व मग जाण्याला 
योग्य असेल तिकडेच विचारपूर्वक जावे. (२६) 


दासबोध 'दशक १५ : समास ७ ५२९ 


नाना जिनसपाठांतरें ।॥ निवती सकळांची अंतरें। | नाना प्रकारे उत्तम पाठांतराने लोकांची अंत:करणे 
लेहोन देतां परोपकारें । सीमा सांडाबी ॥ २७॥ | निववावीत. परोपकाराने लोकांना ग्रंथ आदी लिहून देऊन 


जसें तैसें त्यांच्यावर अमर्याद उपकार करावेत. (२७) 
जैसें जयास पाहिजे । तैसें तयास दीजे। ज्याला जे पाहिजे असेल, ते त्याप्रमाणेच त्याला द्यावे. 


तरी मग श्रेष्ठच होईजे । सकळां मान्ये ॥ २८॥ । र्‍्हणजे सर्व लोकांची मान्यता मिळून माणूस ्रेष्ठ होतो. (२८) 

भूमंडळीं सकळांस मान्य । तो म्हणों नये सामान्य । जो या जगात सर्वमान्य होतो, त्यास सामान्य समजू 

कित्येक ल्योक अनन्य। तया पुरुषासी ॥ २९॥ नये. त्या पुरुषाशी कित्येक लोक एकनिष्ठ होतात. (२९) 

चातुरयांची लक्षणें अशी ही चातुर्याची लक्षणे आहेत. चातुर्याने जो 

ऐसीं चातुर्याचीं लक्षणें । चातुर्ये दिग्विजये करणें। लोकांची मने जिंकतो, त्याला मग तो कुठेही गेला, तरी 

मग तयास काये उणें । जेथतेथें ॥ ३०॥ | काहीही उणे पडत नाही. (३०) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चातुर्यविवरणनाम' समास सहावा समाप्त. 





3 3 
दशक ९५ : समास ७ 
अधोर्धनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 

नाना विकाराचें मूळ ते हे मूळमायाच केवळ| श्रीसमर्थ _ को, अनेक य बल 
अचंचळी चळ । सूक्ष्मरूपे मूळमायाच फक्त आहे. निश्चळ अशा परब्रह्माच्या ठिकाण 
अचंचळीं जे चंचळ । सूक्ष्मरूपें ॥१॥ | ती चंचळ पण अतिसृक्ष्मरूपाने असते. (१) 
मूळमाया  जाणीवेची । मुळोंच्या मूळ संकल्पाची । | _ जाणोव म्हणजे ज्यात होय. या ठिकाणी 
न्य मूळ संकल्प उठला, तीच मूळमाया होय. तिलाच 

वोळखी शशड्गुणेश्वराची । येणेंचि न्यायें ॥२॥ षडगुणैश्वर्यसंपन्न असे म्हणतात 
प्रकृतिपुरुष शिवशक्ती । आर्थनारीनटेश्वर म्हणती । प्रकृती-पुरुष, शिवशक्ती, अर्धनारीनटेश्वर इत्यादी 
य ववी जाती डो त्यासी कातर नावांनी तिला ओळखतात. पण ती जगज्योती म्हणजे 
परी ते आवघी जगजोती । मूळ त्या ॥ ३॥ मूळ जाणीवच होय. (३) 
संकल्पाचें जें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण| संकल्पाचे जे चलन तेच वायूचे लक्षण स्वरूप होय. 
बायो आणी त्रिगुण । आणी पंचभूते वायू , त्रिगुण आणि पंचमहाभूते एकच जाणावी. (४) 
वायो आ गुण । आणा पचभूते ॥४॥ एखादा वेल पाहिला, तर त्याच्या मुळ्या खोल 
पाहातां कोणीयेक वेल । त्याच्या मुळ्या असती खोल! गेलेल्या असतात. त्या मुळ्यांच्या मुळेच वेलाला पाने, 
फॉ. पुष्य फळे फुले, फळे लागतात. (५) 
पत्रें पुष्पें फळें केवळ । मुळाचपासी ॥५॥ इतरही त्या वेलाच्याःठिकाणी जे नाना रंग, आकार, 
याहिवेगळे नाना रंग। आकार विकार तरंग। विकार, तरंग, नाना स्वाद इत्यादी दिसून येतात, त्यांचे 
तरण | मुळामध्ये अंतरंग मुळामध्येच असते. (६) 
नाना स्वाद अंतरंग । मुळामध्ये ॥६॥ पण तीच मुळी फोडून पाहिल्यास तेथे काहीच 


[। कांहींच .। दिसून येत नाही, त्यामुळे त्यात काही नाही असेच प्रथम 
तेंचि मूळ फोडून पाहातां । कांहींच नाहीं वाटे आतां। वाटते. पण पुढे जसजशी वेलाची वाढ होते, तसे हे सर्व 


पुढें वाढतां वाढतां । दिसो लागे ॥ ७॥ | स्पष्ट दिसू लागते ( 
अधोमुखें बळें एखाद्या कड्याबरही कधी कधी वेल निघतो. तो जोमाने 
कड्यावरी वेल पुढे निघाला । बळें चालिल्ा। खालच्या बाजूकडे वाढू लागतो. तो फोफावून पुढे खूप 
फांपावबोन पुढें आल्य । भूमंडळीं ॥८॥ । विस्तार पावतो व जमिनीपर्यंत येऊन पोहोचतो. (८) 
पंचभूते मूळमाया ही त्याप्रमाणेच जाणावी. तिच्यातच 
तैसी मूळमाया जाण । पंचभूतें आणी त्रिगुण । पंचमहाभूते आणि त्रिगुण प्रथम अत्यंत सूक्ष्मरूपाने 
मुळीं आहेत हें प्रमाण । प्रत्ययें जाणावें ॥ ९॥ | असतात. हे अनुभवानेच जाणून घ्यावे. (९) 





५२२ दशक १५ 


अखंड वेल पुढें वाढला । नाना विकारी शोभल्म। 
विकारांचा विकार जाला । असंभाव्य ॥१०॥ 


नाना फडगरें फुटली । नाना जुंबाडें वाढलीं। 
अनंत अग्रे चालिली । सृष्टीमधें ॥११॥ 


कित्येक फळें तीं पडती । सवेंचि आणीक निघती। 
ऐसीं होती आणी जाती । सर्वकाळ ॥१२॥ 


येक बवेलचि वाळले । पुन्हां तेथेंचि फुटले। 
ऐसे आळे आणी गेले । कितीयेक ॥१३॥ 


पानें झडती आणि फुटती । पुष्पें फळें तेणेंचि रीति। 
मध्यें जीब हे जगती । असंभाव्य ॥९१४॥ 


अबघा वेलचि कर्षतो । मूळापासून पुन्हां होतो। 
ऐसाअवघा विचार जो,तो- । प्रत्यक्ष जाणावा ॥ १५॥ 


मूळ खाणोन काढिले । प्रत्ययेज्ञानें निर्मूळ केलें। 
तरी मग बाढणेंचि राहिलें । सकळ कांही. ॥१६॥ 


मुळीं बीज सेवटीं बीज । मध्यें जळरूप बीज। 
ऐसा हा स्वभाव सहज । विस्तारला ॥ १७॥ 


मुळामधीळ ज्या गोष्टी । सांगताहे  बीजसृष्टी 
जेथील अंश तेथें कष्टी । न होतां जातो ॥१८॥ 


जातो येतो पुन्हां जातो । ऐसा प्रत्यावृत्ति करितो । 
परंतु आत्मज्ञानी जो, तो- । अन्यथा न घडे ॥१९॥ 


न घडे ऐसें जरी म्हणावें । तरी कांहींतरी लागे जाणावें । 
अंतरींच परी ठावें । सकळांस कैंचें ॥२०॥ 


तेणेंसींच कार्यभाग करिती । परंतु तयास नेणती। 
दिसेना ते काये करिती । बापुडे लोके ॥२१॥ 


विषयभोग तेणेंचि घडे । तेणेंबिण कांहींच न घडे। 


स्थूळ सांडून सूक्ष्मी पवाडे । ऐसा पाहिजे ॥ २२॥ 
जें आपलेंचि अंतर । तद्रुपचि जगदांतर। 
शरीरभेदाचे विकार । वेगळाले ॥२३॥ 


१ समास ७ 





दासबोध 


असा हा वेल पुढे अखंड वाढू लागला. तो नाना 
विकारांनी शोभू लागला. त्या विकारांतून आणखी असंभाव्य 
विकार उत्पन्न झाले. (१०) 
त्याला अनेक शाखा फुटल्या, अनेक समुदाय वाढले 
आणि या सृष्टीमध्ये त्याची अनंत अग्रे पसरत चालली. (११) 
कित्येक फळे गळून पडली. त्याचबरोबर आणखी 
नवीनही लागली. याप्रमाणे कित्येक वेल आले 
आणि गेले. (१२) 
काही वेल वाळले. नंतर तेथेच दुसरे फुटले. 
याप्रमाणे कित्येक वेल आले आणि गेले. (९३) 
वेलाची जुनी पाने गळून पडतात, नवीन फुटतात. 
त्याचप्रमाणे फुले, फळेही पहिली गळून पडतात आणि 
नवीन फुटतच असतात. मध्यंतरी असंख्य जीवांची 
उत्पत्ती होतच असते. (१४) 
कधी कधी संपूर्ण वेलच करपून जातो, पण परत 
मुळापासून पुन्हा उगवतो. याप्रमाणे विचार करून व 
प्रत्यक्ष अनुभवाने सर्व जाणून घ्यावे. (१५) 
वासनामय मूळ खणून काढले. स्वस्वरूपानुभवाने 
निर्मूलन केले म्हणजे मूळच नष्ट झाले की मग वेलाची 
वाढच संपूर्ण बंद पडते. (१६) 
सगळ्यांच्या आधी मुळात बीज असते, शेवटीही 
बीजच राहते. मध्ये जळरूपाने नाना पत्री, पुष्पे, फळे, या 
रूपानेही बीजच विस्तारलेले असते. याप्रकारे त्या बीजाचाच 
हा सर्व स्वाभाविक (सहज) विस्तार असतो. (१७) 
मुळात काय आहे हेच बीजापासून झालेली पाने, 
फळे इत्यादी बीजांमध्ये दिसत नसूनही प्रगट करीत 
असतात. काहीही कष्ट न पडता जिथला जो अंश 
असतो, तेथे तो व्यवस्थितपणे जातो. (१८) 
याप्रमाणे जीव जातो, येतो, पुन्हा जातो याप्रमाणे 
येरझारा करीतच असतो. परंतु जो आत्मज्ञानी असतो, तो 
मात्र जन्ममृत्यू असणारा असा होत नाही. (१९) 
आत्मज्ञानाच्या बाबतीत असे घडत नाही असे जरी 
आपण म्हटले, तरी त्यालाही काहीतरी म्हणजे सतत 
अनुसंधानादी करावेच लागते. हे ज्याचे त्याला अंतर्यामी 
माहीत असते, पण सर्वांना ते कसे कळणार? (२०) 
अंतरत्म्याच्या बळावरच सर्व लोक कार्यभाग करीत 
असतात, तरी ते त्याला जाणत नाहीत. पण लोक तरी 
बिचारे काय करणार? कारण तो तर दिसत नाही! (२१) 
प्राणी अंतरात्म्यामुळेच विषयभोग घेऊ शकतात. 
त्याच्याशिवाय तर काहीच घडू शकत नाही. म्हणून स्थूल 
देहास सोडून सूक्ष्माचा विचार केला पाहिजे. (२२) 
जो आपल्या अंतरी आहे, तोच जगाच्या अंतरी 
आहे. दोन्हीकडे अंतरात्मा एकच आहे. शरीरभेदामुळे 
तो वेगळा दिसतो. (२३) 


दासबोध 


आंगोळीची आंगोळीस वेधना । येकीची येकीस कळेना । 
हात पाये अवेब नाना । येणेंचि न्यायें ॥ २४॥ 


अवेबाचें अवेव नेणे । मा तो परांचें काये जाणे । 
परांतर याकारणें । जाणवेना ॥२५॥ 


येकाचि उदकें सकळ वनस्पती । नाना अग्रेभेद दिसती । 
खुडिलीं तितुकींच सुकती । येर ते टवटवीत ॥ २६॥ 


येणेंचि न्यायें भेद जाला । कळेना येकाचें येकाला । 


जाणपणें आत्मयाला । भेद नाहीं ॥ २७॥ 
आत्मत्वी भेद दिसे । देहप्रकृतीकरितां भासे। 
तरी जाणतचि असे । बहुतेक ॥ २८॥ 


देखोन ऐकोन जाणती । शाहाणे अंतर परीक्षिती। 
धूर्त ते अवघेंच समजती । गुप्तरूपें ॥२९॥ 


जो बहुतांचे पाळण करी । तो बहुतांचें अंतर विवरी । 


धूर्तपणें ठाऊकें करी । सकळ कांहीं. ॥३०॥ 
आधीं मनोगत पाहाती । मग विश्वास धरिती। 
प्राणीमात्र येणें रिती । वर्तताहे ॥३१॥ 


स्मरणामागें विस्मरण । रोकडी प्रचित प्रमाण । 
आपलें ठेवणें आपण । चुकताहे ॥३२॥ 


आपलेंच आपणा स्मरेना । बोलिलें ते आठवेना । 
उठती अनंत कल्पना । ठाउक्या कैच्या ॥३३॥ 


ऐसें हें चंचळ चक्र । कांहीं नीट कांहीं वक्र । 
जाल रंक अथवा शक्र । तरी स्मरणास्मरणें ॥ ३४॥ 


म्हणिजे देव । विस्मरण म्हणिजे दानव। 
मानव । वर्तती आतां  ॥ ३५॥ 


म्हणोनि देवी आणि दानवी । संपत्ति द्विधा जाणावी । 
प्रचित मानसी आणावी । बिवेकेंसहित  ॥३६॥ 


स्मरण 
स्मरणविस्मरणें 


विवेकें बिवेक जाणावा । आत्म्याने आत्मा वोळखावा । 
नेत्रे नेत्रचि पाहावा । दर्पणींचा ॥३७॥ 


दशक १५ : 





समास ७ ५२३ 
एका बोटाचे दु:ख त्या बोखलाच फक्त जाणवते. 
दुसऱ्या बोटाला ते कळत नाही. हातपाय इत्यादी 
अवयवांचेही तसेच आहे. (२४) 
'एका अवयवाचे दुःख दुसऱ्या अवयवालाही कळत 
नाही, तेथे दुसऱ्या माणसाचे काय जाणवणार ? म्हणून लोकांचे 
अंत:करणही याप्रकारेच जाणता येत नाही. (२५) 
एकाच पाण्याने सर्व वनस्पतींचे पोषण होते. 
अंकुर फुटल्यावर वनस्पतीतला भेद कळून येतो. त्यांचा 
जेवढा भाग खुडावा, तेवढाच फक्त सुकतो. न खुडलेला 
खखीत राहतो. (२६) 
या न्यायानेच वस्तू-वस्तूत भेद उत्पन्न झाला. 
एकाचे दुसऱ्याला कळत नाही, पण जाणीवरूपाने 
आत्म्यामध्ये (अंतरत्म्यामध्ये) भेद नाही. (२७) 
आत्म्याच्या ठिकाणी जो भेद दिसतो, तो देहाच्या 
प्रकतीमुळे दिसतो. प्रत्येकाच्या ठायी दिसणारा वेगळेपणा 
हा देहस्वभावामुळे होय, हे बहुतेकांना माहीत असते. (२८) 
बहुतेक लोक पाहून आणिं ऐकून जाणतात, पण 
शहाणे असतात, ते अंतरंगाची परीक्षा करून जाणतात. 
धूर्त लोक सर्वच जाणतात, पण गुप्तरूपाने म्हणजे उघड 
बोलून दाखवत नाहीत. (२९) 
जो अनेकांचे पालन करतो, अनेकांचे अंतरंग तपासून 
पाहतो त्याला धूर्तपणामुळे सगळे काही ठाऊक होते. (३०) 
लोक दुसर्‍याचे मनोगत आधी जाणून घेतात 
आणि मग त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. सर्व प्राणिमात्र या 
पद्धतीने वागत असतात. (३१) 
स्मरणानंतर विस्मरण होतच असते याची रोकडी 
प्रचीती सर्वांना येत असते. त्यामुळे आपलीच वस्तू 
आपल्याला आठवत नाही. (३२) 
आपलीच वस्तू आपल्याला आठवत नाही. आपण 
काय बोललो तेही आठवत नाही. त्यामुळे मनात अनंत कल्पना 
उठत असतात. पण त्या कशा लक्षात राहणार? (३३) 
असे हे स्मरण-विस्मरणाचे चक्र सारखे सुरू 
असते. त्यात काही सरळ असते, काही वाकडे असते. 
रंक असो वा इंद्र असो, कुणालाही स्मरण-विस्मरण हे 
होतच असते. (३४) 
स्मरण म्हणजे देव. तर दानव हे विस्मरणरूप 
आहेत. मानवात हे दोन्ही प्रकार असतात, म्हणजे 
कधी स्मरण तर कधी विस्मरण असा प्रकार त्यांच्या 
जीवनात दिसून येतो. (३५) 
म्हणूनच मानवी संपत्ती ही दोन प्रकारची असते. 
दैवी प्रकृतीची अथवा दानवी स्वरूपाची. विवेकाने 
आपल्या मनात याची प्रचीती पाहावी. (३६) 
विवेकाने सारासारविवेक जाणावा. अंतरत्म्याने 
आत्मा ओळखावा. आपल्या डोळ्यांनीच आरशातील 
डोळा पहावा. (३७) 


५२४ दशक १५ 


स्थूळें स्थूळ खाजवावें । सूक्ष्में सूक्ष्म समजावें। 
खुणेनें खुणेसी बाणावें । अंतर्यामी ॥ ३८॥ 


विचारें जाणावा विचार । अंतरे जाणावें अंतर। 
अंतरे जाणावें परांतर । होउनियां ॥३९॥ 


स्मरणामाजी विस्मरण । हेंचि भेदाचें लक्षण| 
येकदेसी परिपूर्ण । होत नाहीं ॥ ४०॥ 


पुढें सिके मागें विसरे। पुढें उजेडे मागें अंधारें। 
पुढें स्मरे मागें बिस्मरे। सकळ कांही. ॥४१॥ 


तुर्या जाणावी स्मरण । सुषुप्ति जाणावी विस्मरण । 
उभयेता शरीरीं जाण । वर्तती आतां.  ॥४२॥ 


: समास ८ 





दासबोध 


स्थूलाने स्थूल खाजवावे. सूक्ष्माने सूक्ष्म जाणून 
घ्यावे. खुणेनेच अंतर्यामी खूण बाणून घ्यावी. (३८) 
विचाराने दुसर्‍याच्या मनातील विचार जाणावा. 
आपल्या अंतरंगावरून लोकांचे अंतरंग जाणावे. दुसऱ्याच्या 
अंतरंगाशी समरस होऊन ते जाणून घ्यावे. (३९) 
अंतरात्मा सर्वत्र आहे या स्मरणाचे विस्मरण होऊन 
मी, तू इत्यादी भेद निर्माण होतो. हा भेद एकदेशीसापेक्ष 
असल्याने तो परिपूर्ण म्हणजे खरा नव्हे. (४०) 
पुढचे शिकतो पण मागचे विसरतो. पुढे उजेड असतो 
पण मागे अंधार असतो. माणूस पुढचे स्मरतो आणि मागचे 
सर्व काही विसरतो अशी त्याची स्थिती असते. (४१) 
तुर्यावस्था म्हणजे स्मरण असे जाणावे तर सुषुप्ती 
अवस्था म्हणजे विस्मरण होय. ह्या दोन्ही अवस्था 
माणसांच्या देहांत राहतात. (४२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अधोर्धनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक १५ 


2 समास ८ 


सूक्ष्मजीवनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


रेणूहून सूक्ष्म किडे । त्यांचें आयुष्य निपटचि थोडें, 
युक्ति बुद्धि तेणेंचि पाडें । तयामध्ये ॥१॥ 


ऐसे नाना जीव असती । पाहों जातां न दिसती । 
अंत:कर्णपंचकाची स्थिती । तेथेंहि आहे ॥२॥ 


त्यांपुरतें त्यांचें ज्ञान । विषये इंद्रियें समान। 
सूक्ष्म शरीरें वबिवरोन । पाहातो कोण)  ॥३॥ 


त्यास मुंगी माहाथोर । नेणों चालिल्य कुंजर। 
मुंगीस मुताचा पूर। ऐसें बोलती ॥४॥ 


तें मुंगीसमान शरीरें । उदंड असती ल्हहानथोरें। 
समस्तांमध्यें जीवेश्वरे । वस्ति कीजे ॥५॥ 


ऐसिया किड्यांचा संभार । उदंड दाटला विस्तार। 
अत्यंत साक्षपी जो नर। तो विवरोन पाहे ॥६॥ 


नाना नक्षत्रीं नाना किडे । त्यांस भासती पर्वतायेवढे । 
आयुष्यहि तेणेंचि पाडें। उदंड वाटे ॥७॥ 





या सृष्टीमध्ये रेणूहूनही सूक्ष्म असे कित्येक किडे 
आहेत. त्यांचे आयुष्य अगदीच थोडे असते आणि त्यांच्यामध्ये 
त्या प्रमाणातच अत्यंत अल्प बुद्धी असते. (१) 
असे अनेक जीव इतके सूक्ष्म असतात को त्यांना 
पाहू जाता ते डोळ्यांना दिसत नाहीत. परंतु अंत:करणपंचकाची 
स्थिती त्यांच्या ठिकाणीही असते. (२) 
त्यांच्यापुरतेच त्यांचे ज्ञान असते. त्यांची इंद्रिये 
आणि विषयभोग हेही समानच असतात. पण सूक्ष्म 
शरीराचे विवरण कोण करणार? (३) 
ते जीव इतके सूक्ष्म असतात की त्यांना मुंगीही फार 
विशाल वाटते. जणू एखादा हत्तीच चालला आहे असे 
त्यांना वाटते. पण आपल्या दृष्टीने मुंगी इतकी लहान आहे 
को “मुंगीला मुताचा पूर' अशी म्हणच पडली आहे. (४) 
त्या मुंगीप्रमाणे लहान-मोठी असंख्य शरीरे आहेत 
आणि त्या सर्व शरीरात जीवरूपी ईश्वराने ( अंतरात्म्याने ) 
वस्ती केलेली आहे. (५) 
असे किड्यांचे समुदाय या पृथ्वीवर अपार दाटलेले 
आहेत. जो यत्नशील आणि विचारी माणूस असतो, तोच 
त्यांचेसंबंधी विवरण करून सत्य जाणून घेतो. (६) 
नाना नक्षत्रांच्या ठिकाणीही नाना प्रकारचे किडे 
असतात. ते आकाराने पर्वताएवढे भासतात. त्यांचे 
आयुष्यही त्या प्रमाणात फारच दीर्घ असते. (७) 


दासबोध 


नाहीं । 


॥८॥ 


पक्षायेवढें लाहान नाहीं । पक्षायेवढें थोर 
सर्प आणि मछ पाहीं । येणेंचि पाडें 


शरीरें। 
॥९॥ 


मुंगीपासून थोरथोरें। चढती वाढती 
त्यांची निर्धारितां अंतरें। कळों येती 


नाना वर्ण नाना रंग । नाना जीवनाचे तरंग। 
येक सुरंग येक विरंग । किती म्हणौनि सांगावे ॥ १०॥ 


येकें सकुमारें येकें कठोरें। निर्माण केलीं जगदेश्वरें। 


सुवर्णासारिखीं शरीरें । दैदिप्यमानें ॥११॥ 
शरीरभेदें आहारभेदें। वाचाभेदें गुणभेदें। 
अंतरी वसिजे अभेदें । येकरूपें ॥१२॥ 


येक त्रासकें येक मारकें । पाहों जातां नाना कौतुके । 
कितीयेक आमोलिकें । सृष्टीमध्ये ॥ १३॥ 


ऐसीं अवघीं विवरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे। 


आपल्यापुरते जाणोन राहे । किंचितमात्र . ॥ १४॥ 
नवखंड हे वसुंधरा । सप्तसागरांचा फेरा। 
ब्रह्मांडाबाहेशेळ नीरा । कोण पाहे ॥ १५॥ 


त्या नीरामध्यें जीवअसती । पाहों जातां असंख्याती । 
त्या विशाळ जीवांची स्थिती । कोण जाणे ॥ १६॥ 


जेथें जीवन तेथें जीव । हा उत्पत्तीचा स्वभाव। 
पाहातां याचा अभिप्राव । उदंड असे ॥ १७॥ 


पृथ्वीगर्भी नाना नोरें। त्या नीरामध्यें शरीरें 
नाना जिनस लाहानथोरें। कोण जाणे ॥ १८॥ 


येक प्राणी अंतरिक्ष असती । तेंही नाहीं देखिल्ये क्षिती । 
बरीच्याबवरी उडोन जाती । पक्ष फुटल्यानंतरें ॥ १९॥ 


नाना खेचरें आणि भूचरें। नाना वनचरे आणि जळचरें। 
चौर्‍्यासि  योनीप्रकारें। कोण जाणे ॥ २०॥ 


दशक १५ : 





समास ८ ५२५ 
अत्यंत लहान पक्षी असतात त्याप्रमाणे खूप मोठेही 
पक्षी असतात. सर्प आणि मासे यांचेही असेच आहे. (८) 
मुंगीपासून एकाहून एक मोठी, चढती-वाढती 
शरीरे आहेत. नीट विचार केला की, त्यांचे अंतरंगही 
कळून येते. (९) 
त्यामध्ये नाना वर्ण, नाना रंग असतात. जीवनाचे 
नाना प्रकारचे तरंग म्हणजे जीवनपद्धती असतात. काहींचे 
रंग सुंदर असतात. काहींचे रंग घाणेरडे असतात. 
किती म्हणून सांगावे ? (१०) 
एखाद्या प्राण्याचे शरीर अत्यंत कोमल असते, तर 
एखाद्याचे फार कठीण असते. तर कुणाचे सोन्यासारखे 
चकचकीत असते. जगदीश्वरनेच अशी ही वेगवेगळ्या 
प्रकारची शरीरे निर्माण केली आहेत. (११) 
त्या प्राण्यांच्या शरीरांत अनेक भेद आहेत. त्यांच्या 
आहारांतही नाना भेद आहेत. वाचेमध्ये आणि गुणांमध्येही 
भरपूर भेद आहेत. पण त्या सर्वांच्या अंतरात अंतरात्मा 
सर्वत्र एकच आहे,. (१२) 
एखादा प्राणी त्रासणारा असतो, दुसरा एखादा 
मारणारा असतो. या सृष्टीमध्ये असे कित्येक अमोलिक 
चमत्कार पाहावयास मिळतात. (१३) 
या सर्वांचे विवरण करून पाहील, असा कोण 
प्राणी या जगात आहे? प्रत्येक जण आपापल्यापुरते 
थोडेसे जाणून घेतो. (१४) 
ही पृथ्वी नवखंड असून तिच्याभोवती सप्त 
सागरांचा वेढा आहे. त्या ब्रह्मांडाबाहेर जे पाणी आहे, 
ते कोण पाहातो ? (१५) 
त्या पाण्यातही जीव असतात व ते असंख्य आणि 
विशाल असतात. त्या जीवांची स्थिती कोण जाणणार? (१६) 
जेथे जल असते तेथे तेथे जीव असतात. हा 
उत्पत्तीचा स्वभावच आहे. याचा अभिप्राय पाहायला 
गेलो, तर तो उदंडच आहे. (१७) 
पृथ्वीच्या पोटतही अनेक जलाशय आहेत. त्या 
'पाण्यामध्येही अनेक शरीरे, अनेक लहान-मोठे पदार्थ 
इत्यादी आहेत. त्यांना कोण जाणू शकेल? (१८) 
काही प्राणी अंतरिक्षात असतात. त्यांनी कधी 
पृथ्वीच पाहिलेली नसते. त्यांना पंख फुटल्यावर ते 
वरच्यावरच उडून जातात. (१९) 
आकाशात संचार करणारे नाना प्राणी, कित्येक 
पृथ्वीवर हिंडणारे प्राणी, तर कित्येक जंगलात राहाणारे 
प्राणी असतात. काही प्राणी पाण्यातच बिहार करणारे 
असतात. अशा या चौऱ्यांऐंशी लक्ष योनींच्या प्रकारांना 
कोण जाणू शकेल? (२०) 


५२६ 


उष्ण तेज वेगळें करूनी । जेथें तेथें जीवयोनी। 
कल्पनेपासुनी होती प्राणी, कोण जाणे ॥ २१॥ 


येक नाना सामर्थ्य केलें। येक इच्छेपासून जाले। 
येक शब्दासरिसे पावले । श्रापदेह ॥२२॥ 


येक देह  बाजीगरीचे । येक देह वोडंबरीचे। 
येक देह देवतांचे । नाना प्रकारे ॥ २३॥ 


येक क्रोधापासून जाले । येक तपापासून जन्मले। 
येक उश्रापें पावले । पूर्वदेह ॥२४॥ 


ऐसें भगवंताचे करणें । किती म्हणौन सांगणें। 
विचित्र मायेच्या गुणें । होत जातें ॥२५॥ 


नाना अवघड करणी केली । कोणीं देखिली ना ऐकिली। 
विचित्र कळा समजली । पाहिजे सर्वे ॥ २६॥ 


थोडें बहुत समजलें । पोटपुरती विद्या सिकलें। 
प्राणी उगेंच गर्वे गेलें । मी ज्ञाता म्हणौनी ॥ २७॥ 


सर्वात्मा। 
॥ २८॥ 


ज्ञानी येक अंतरात्मा । सर्वांमधें 
त्याचा कळावया महिमा । बुद्धि कैंची 


सप्तकंचुक ब्रह्मांड । त्यांत सप्तकंचुक पिंड। 
त्या पिंडामधें उदंड । प्राणी असती ॥ २९॥ 


आपल्या देहांतील न कळे । मा तें अवघें कैंचें कळे। 
लोक होती उतावळे । अल्पज्ञानें ॥३०॥ 


अनुरेणाऐसे  जिनस । त्यांचे आम्ही विराट पुरुष। 
आमचें उदंडचि आयुष्य । त्यांच्या हिसेबें ॥३१॥ 


त्यांच्या रिती त्यांचे दंडक । वर्तायाचे असती अनेक । 
जाणे सर्वहि कौतुक । ऐसा कैंचा  ॥ ३२॥ 


धन्य परमेश्वयची करणी । अनुमानेना अंतःकरणी । 
उगीच अहंता पापिणी । वेढा लावी ॥३३॥ 


अहंता सांडून विवरणे । कित्येक देवाचें करणें । 
पाहातां मनुष्याचे जिणें । थोडें आहे... ॥ ३४॥ 


दशक १५ : 








समास ८ दासबोध 
'फक्त अग्नी सोडून जेथे तेथे जीवयोनी उत्पन्न 
होतात. काही प्राणी तर कल्पनेपासून उत्पन्न होतात. 
त्यांना कोण जाणू शकेल? (२१) 
काही आपल्या योगसामर्थ्याने प्राणी उत्पन्न करतात, 
काही इच्छामात्रे करून होतात, तर काही शापांच्या 
शब्दोच्चाराबरोबर शापदेह धारण करतात. (२२) 
काही देह बाजीगरीचे तर काही देह वोडंबरीचे, तर 
काही नाना प्रकारच्या देवतांचे असतात. (२३) 
काही देहांची उत्पत्ती क्रोधापासून होते, तर काहींची 
तपापासून होते, तर काही जणांना उ:शापामुळे आपापले 
पूर्वदेह प्राप्त होतात. (२४) 
असे हे भगवंताचे करणे अलौकिक आहे. त्याचे 
किती वर्णन करणार? मायेच्या योगाने असे हे सर्व 
विचित्र विचित्र होत जाते. (२५) 
मायेने ही अशी विलक्षण आणि अवघड जी 
करणी केली आहे, तशी कधी कुणी ऐकलेली नाही 
किंबा पाहिलेलीही नाही. ही मायेची विचित्र कला सर्व 
नीट जाणून घेणे आवश्यक आहे. (२६) 
एखाद्याला थोडे फार कळले, पोटपुरती विद्या 
तो शिकला तरी त्याला 'मी ज्ञाता' असा गर्व होऊन 
तो वाया जातो. (२७) 
सर्वांच्या अंतर्यामी असणारा सर्वात्मा, म्हणजे एक 
अंतरात्माच खरा ज्ञानी होय. पण त्याचा महिमा कळेल 
अशी बुद्धी कुणाला आहे? (२८) 
पंचमहाभूते, अहंकार आणि महत्तत्त्व या सात वेष्टणांचे 
ब्रह्मांड असते आणि त्यात सात आवरणांनी युक्‍त पिंड 
असतो. त्या पिंडातही उदंड प्राणी असतात. (२९) 
माणसाला आपल्या देहात काय काय आहे हेही 
नीट कळत नाही, तर मग सर्व सृष्टीतील जीवांचे ज्ञान 
कसे असणार? पण अज्ञानी लोक अल्यपज्ञानाने 
उतावळे होतात. (३०) 
अणूरेणूएवढे अत्यंत सूक्ष्म जीव असतात, त्यांना 
आपण मनुष्य म्हणजे विराट पुरुषाप्रमाणे भासतो. त्यांच्या 
हिशोबाने आपले आयुष्यही त्यांना दीर्घच वाटते. (३१) 
त्यांच्या आचरणाचे नियम, त्यांच्या पद्धती, वगैरे 
निरनिराळ्या प्रकारचे असते. हे सर्व कौतुक जाणू शकेल 
असा कोण आहे? (३२) 
खरोखरच परमेश्वराची करणी अद्भुत, धन्य, 
अलौकिक अशीच आहे. कितीही कल्पना केली तरी 
अंत:करणात तिचे ज्ञान होऊ शकत नाही. पण अहंतारूपी 
'पापीण माणसाला उगीच गुंतवून ठेवते. (३३) 
देवाची जी कित्येक करणी आहे, तिचे अहंता सोडून 
विवरण केले पाहिजे. मनुष्याचे आयुष्य इतके थोडे अल्प 
आहे की विवरण करण्यास ते पुरणार नाही. (३४) 


दासबोध दशक १५ 
थोडें जिणें अर्धपुडीकाया। गर्व करिती रडाया। 
शरीर आवघे पडाया । वेळ नाहीं ॥ ३५॥ 


कुश्चीळ ठाइ जन्मलें। आणि कुश्वीळ र्सेंचि वाढलें। 
यास म्हणती थोरले । कोण्या हिसेबें ॥ ३६॥ 


कुश्चीळ आणि क्षणभंगुर । अखंड वेथा चिंतातुर। 
लोक उगेच म्हणती थोर । वेडपणें ॥ ३७॥ 


काया माया दों दिसांची । आदिअंतीं अवघी ची ची। 
झांकातापा करून उगीचि । थोरीब दाविती ॥३८॥ 


झांकिलें तरी उपंढर पडे । दुर्गंधी सुटे जिकडे तिकडे । 
जो कोणी विवेकें पवाडे । तोचि धन्य  ॥३९॥ 


उगेंचि कायसा तंडावें । मोडा अहंतेचे पुंडावे । 
बिवेकें देवास धुंडावें । हें उत्तमोत्तम  ॥ ४०॥ 


: समास ९ 





५२७ 


आयुष्य अत्यंत थोडे आणि क्षणभंगुर देह तरी 
गर्व करतात आणि रडतात. शरीर पडायला जराही वेळ 
लागत नाही. (३५) 

घाणेरड्या जागी देह जन्मतो, तो घाणेरड्या रसानेच 
वाढतो आणि या देहाला थोर म्हणतात, ते कोणत्या 
हिशोबाने ? (२३६) 

देह अत्यंत अपवित्र आणि क्षणभंगुर असतो. 
त्याला अखंड निरनिराळ्या व्यथा भोगाव्या लागतात, 
मनातही तो सदैव चिंतातुर असतो आणि तरी लोक 
याला वेडेपणाने थोर म्हणतात. (३७) 

देह आणि संपत्ती फक्त काही दिवसांपुरतीच 
असतात. जन्ममृत्युसमयी (आधी आणि अंती) सर्व 
'फजितीच असते. उगीच वस्त्राने झाकपाक करून देहाचा 
मोठेपणा मिरवितात. (३८) 

मरणकाळी झाकून ठेवला तरी देह उघडा पडतो 
आणि त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी सुटते. जो कोणी विवेकाने 
ज्ञानसंपन्न होतो, तोच धन्य होय. (३९) 

उगीचच भांडणतंय कशाला करावा ? अहंतेचे बंड 
मोडून काढावे आणि विवेकाने देवाचा शोध घ्यावा, हेच 
उत्तमोत्तम होय. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्मजीवनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक १५ 


: समास ९ 


पिंडोत्पत्ती 


॥ श्रीराम ॥ 


चौंखाणीचे प्राणी असती । अवघे उदकेंचि वाढती । 
ऐसे होती आणी जाती । असंख्यात ॥१॥ 


तत्त्वांचे शरीर जालें । अंतरात्म्यासगट वळलें। 
त्यांचे मूळ जों शोधिलें। तों उदकरूप  ॥२॥ 


शस्त्काळींचीं शरीरें । पीळपीळों झिरपती नौरें। 
उभये  रेतें  येकत्रें । मिसळती रकती ॥३॥ 
अन्नरस देहरस । रक्‍तरेते|ं बांधे मूस। 
स्सद्व्यें सावकास । वाढों लागे ॥४॥ 


वाढतां वाढतां वाढलें । कोमळाचें कठीण जालें। 
पुढें उदक  पैसावलें। नाना अवेवी ॥५॥ 





चारी खाणींचे जे प्राणी असतात, ते सर्व उदकाच्या 
योगानेच वाढतात. असे असंख्य़ प्राणी होतात उपजतात 
आणि मरतात. (१) 
सर्व प्राण्यांचे शरीर हे अंतरत्म्यासह तत्त्वांचे 
झालेले असते. त्याचे मूळ शोधले की, ते उदकरूप आहे 
हे कळून येते. (२) 
शरत्काली घामरूपाने जसे सर्वांगातून पाणी झिरपते, 
त्याप्रमाणे सर्वांगाचे सारभूत असे पुरुषवीर्य आणि स्त्रीरेत 
ही रक्तात एकत्र मिसळतात. (३) 
अन्नरस, देहरस, रक्‍त आणि रेत यांची मूस 
तयार होते आणि दोन्ही रसांच्या योगे शरीर सावकाश 
वाढू लागते. (४) 
ते वाढता वाढता कोमल असलेले हळूहळू 
कठीण होते. नंतर उदकामुळेच नाना अवयव वगैरे 
विस्तार होतो. (५) 


५२८ 


संपूर्ण होतां बाहेरी पडे । भूमीस पडतां मग तें रडे। 
अवघ्याचें अबघेंच घडे । ऐसें आहे ॥६॥ 


कुडी वाढे कुबुद्धि वाढे । मुळापासून अवघेंचि घडे। 
अवघेंचि मोडे आणि वाढे । देखतदेखतां ॥७॥ 


पुढें अवघियांचें शरीर । दिवसेंदिवस जालें थोर। 
॥ ८॥ मोठे होऊ लागते आणि मग काही काही विचारही 


सुचों ल्ागल्म विचार । कांहीं कांहीं 


फळामधें बीज आलें । तेणें न्यायें तेथें जालें। 
ऐकतां देखतां उमजले । सकळ कांही. ॥९॥ 


बीजें उदकें अंकुरती । उदक नस्तां उडोन जाती । 
येके ठाई उदक माती । होतां बरें ॥९१०॥ 


दोहिंमधें असतां बीज । भिजोन अंकुर सहज। 
वाढतां वाढतां पुढें रीझ । उदंड आहे. ॥११॥ 


इकडे मुळ्या धावा घेती । तिकडे अग्रे हेलावती। 
मुळें अग्र द्विधा होती । बीजापासून ॥ १२॥ 


मुळ्या चालिल्या पाताळीं । अग्रे धांबती अंतराळी । 


नाना पत्री पुष्पी फळीं । ल्गडलीं झाडें ॥ १३॥ | 
फळांबडिल सुमनें । सुमनांबडिल पानें। 
पानांवडिळ अनुसंधानें । काष्टे आवघीं ॥ १४॥ 


काष्टांबडिलमुळ्या बारिक । मुळ्यांवडिळ तें उदक। 
उदक आळोन कोतुक । भूमंडळाचें ॥१५॥ 


याची ऐसी आहे प्रचिती । तेव्हा सकळांवडिल जगती । | उन 


जगतीबडिल मूर्ती । आपोनारायेणाची ॥ १६॥ 
तयावडिळ  अग्निदेव । अग्नीवडिळ  वायेदेव। 
बायेदेवावडिळ स्वभाव । अंतरत्म्याचा ॥ १७॥ 


सकळांवडिळ अंतरात्मा । त्यासि नेणे तो दुरात्मा। 


दुरात्मा म्हणिजे दुरीआत्मा। अंतरला तया ॥ १८॥ | ज्याला आत्मा दुरावला, अंतरला, तो होय. 


दशक १५ : समास ९ 


| 











दासबोध 


संपूर्ण वाढ झाली की ते बाहेर पडते आणि 
भूमीवर पडले की रडू लागते. सर्व प्राण्यांच्या बाबतीत 
सर्व असेच घडत असते. (६) 
कुडी म्हणजे शरीर वाढू लागते, तशी कुबुद्धी वाढू 
लागते. मुळापासूनच सर्व उत्पन्न होते. सर्वच मोडते 
आणि पाहता पाहता वाढते. (७) 
पुढे सर्वांचेच शरीर वाढू लागून दिवसेंदिवस 


सुचू लागतात. (८) 
फळामध्ये बीज येतेच. त्याच न्यायाने येथेही घडते. 
ऐकून आणि पाहून सर्व काही समजू लागते. (९) 
बीजे असतात ती उदकामुळे अंकुरतात. उदक 
मिळाले नाही, तर नष्ट होतात. बीजांना माती आणि पाणी 
दोन्ही एकत्र प्राप्त झाले तर बरे. (१०) 
माती आणि पाणी या दोन्हीच्या संयोगाने भिजून 
बीजाला सहजच अंकुर फुटतो. वाढता वाढता पुढे उदंड 
वाढ होते. (११) 
इकडे मुळ्या जमिनीकडे धाव घेतात, तर तिकडे 

अग्रे वाऱ्याने डोळू लागतात. एकीकडे मुळे आणि 
एकोकडे अग्रे बीजापासून विभागली जातात. (१२) 
मुळ्या खाली पाताळाकडे जातात, तर अग्रे 
आकाशाकडे धावतात. आणि नाना पाने, फुले आणि 
फळे यांनी झाडे लगडून जातात. (१३) 
फळांच्या पूर्वी फुले येतात, फुलांच्या आधी पाने 
येतात. पानांच्यापेक्षा वडील म्हणजे आधी सर्व लाकडे 
उत्पन्न होतात. (१४) 
काष्टापूर्वी मुळ्या अगदी बारीक अशा उत्पन्न 
झालेल्या असतात. मुळ्यांपेक्षा उदक वडील म्हणजे श्रेष्ट 
होय. कारण उदक आळूनच या पृथ्वीवरील सर्व प्राणी, 
पदार्थ उत्पन्न होतात. (१५) 
या सर्व अनुभवावरून या जगात सर्वांत आधी 
झाल्याने वडील व श्रेष्ठ कोण असेल तर 
आपोनारायण होय. (१६) 
त्याला वडील अग्निदेव आहे. त्या अगिनदेवाहून 
वायुदेव वडील आहे आणि त्या वायुदेवापेक्षा स्वाभाविकच 
अंतरात्मा बडील (श्रेष्ठ) आहे. (१७) 
म्हणून सर्वांना बडील, सर्वांहून श्रेष्ठ जो अंतरात्मा, 
त्याला जो जाणत नाही, तो दुरात्मा होय. दुरात्मा म्हणजे 
(१८) 
जवळ असून ते अंतरात्म्यास ओळखण्यास चुकले. 


जवळी असोन चुकलें । प्रत्ययास नाहीं सोकलें। त्यांनी अनुभवाची सवय लावून घेतली नाही. उगाच जन्मले 


उगेंचि आलें आणी गेलें । देवाचकरितां 


॥१९॥ आणि मेले, तेही अंतरत्म्यामुळेच होय. 


(१९) 


'दासबोध दशक १५ 


म्हणौन सकळांबडिल देव । त्यासी होतां अनन्यभाव। 
मग हे प्रकृतीचा स्वभाव । पालटों लागे ॥ २०॥ 


करी आपुला व्यासंग । कदापि नव्हे ध्यानभंग। 


बोलणें चालणें वेंग। पडोंच नेदी ॥२१॥ 
जें बडिलीं निर्माण केलें। तें पाहिजे पाहिलें। 
काये काये बडिलीं केलें। किती पाहाबें ॥२२॥ 


तो वडिल जेथें चेतल्ा । तोचि भाग्यपुरुष जाला । 
अल्पचेतनें तयाला । अल्पभाग्य ॥२३॥ 


तया नारायेणाला मनीं । अखंड आठवाबें ध्यानीं । 
मग ते लक्ष्मी तयापासुनी । जाईल कोठें ॥ २४॥ 


नारायेण असे 
याकारणें 


विश्वीं । त्याची पूजा करीत जावी । 
तोषवावी । कोणीतरी काया ॥ २५॥ 


उपासना शोधून पाहिली । तों ते विश्वपाळिती जाली । 
न कळे लीळा परीक्षिली । न बचे कोणा ॥ २६॥ 





देवाची लीळा देवेंबिण । आणीक दुसरा पाहे कोण। 
पाहाणें तितुकें आपण । देवचि असे ॥२७॥ | 
उपासना सकळां ठाई । आत्माराम कोठें नाहीं। 
याकारणें ठाई ठाई । रामे आटोपिलें ॥ २८॥ | 


ऐसी माझी उपासना । आणितां नये अनुमाना| 
नेऊन घाली निरंजना । पैलिकडे ॥ २९॥ 


देबाकरितां कर्मे चालती । देवाकरितां उपासक होती । 
देवाकरितां ज्ञानी असती ॥ कितियेक ॥३०॥ 





नाना शास्त्रें नाना मतें । देवचि बोलिला समस्तें । 
नेमकांनेमक वेस्तावेस्तें । कर्मानुसार ॥३१॥ 


देवास अवघें लागे करावें । त्यांत घेऊं ये तितुकें घ्यावें । | 
अधिकारासारिखें चालावे । म्हणिजे बे ॥ ३२॥ | 


: समास ९ 


५२९ 


म्हणून सकळांहून श्रेष्ठ अशा अंतरत्म्याशी अनन्य 
झाले म्हणजे देहस्वभाव पालटू लागून बाहेरच्या विषयांचे 


, आकर्षण कमी होऊ लागते आणि माणूस जास्तच 


अंतर्मुख होऊ लागतो. (२०) 
आपला जो व्यासंग, व्यवसाय असेल तो करावा, 
पण ध्यानाभ्यास कधी खंडित होऊ देऊ नये. त्यामुळे 
बोलणे-चालणे यात काहीच फरक पडत नाही. (२१) 
जे वडिलांनी निर्माण केले असेल, ते पाहिलेच पाहिजे. 
वडिलांनी काय काय केले ते किती म्हणून पाहावे? (२२) 
तो अंतरत्मा जेथे जागृत होतो, तो पुरुष भाग्यवान 
ठरतो. जो थोडासाच अंतरत्म्यास जाणतो, त्याला थोडासाच 
लाभ होतो. (२३) 
त्या नारायणाला ध्यानीमनी अखंड आठवावे. 
मग त्याचीच असलेली लक्ष्मी त्याच्यापासून दूर जाईल 
तरी कोठे? (२४) 
नारायण सर्व विश्वात भरून राहिलेला आहे. 
त्याची पूजा नेहमी करावी. त्यासाठीच कोणाचीही का 
होईना काया तोषवावी. देहाची सेवा करावी. ती 
नारायणाला पोहोचते. (२५) 
उपासना म्हणजे काय याचा शोध घेतला, तेव्हा 
उपासना म्हणजे विश्वरूप अंतरत्म्याची सेवा असे कळून 
आले. त्या अंतरत्म्याची लीला परीक्षा केल्याशिवाय 
कुणाला कळत नाही. (२६) 
देवाची लीला देवाशिवाय दुसर कोण पाहू शकेल? 
पाहिल्यावर कळते कौ आपण तो देवच होय. (२७) 
या विश्वात सर्व त्याचीच उपासना चालते. 
आत्माराम कोठे नाही असे नाही. सर्व जागी तोच 
आत्माराम भरून राहिलेला आहे. त्यामुळे त्याचीच 
सत्ता ठायीठायी चालताना दिसते. (२८) 
माझी उपासना ही अशी आहे. तिच्या व्यापकतेचे 
अनुमान बुद्धीला होत नाही. तिच्या योगे साधक 
निरंजनाच्याही पलीकडे जाऊन पोहोचतो. (२९) 
अंतरत्म्यामुळेच सर्व कर्मे चालतात. अंतरत्म्यामुळेच 
उपासक उपासना करतात. अंतरत्म्यामुळेच कित्येक 
ज्ञानी होतात. (३०) 
नाना शास्त्रे, नाना मते. देव म्हणजे अंतरात्म्यानेच 
सर्व काही केले आहे. कर्मानुसार जो तो चांगला अथवा 
वाईट अर्थ लावतो. (३१) 
वंद्य, निंद्य सर्व देवानेच केले असले तरी त्यातून 
योग्य तेच घ्यावे. आपापल्या योग्यतेनुसार चालावे 
म्हणजे बरे. (३२) 


५३० 


दशक १५ : समास १० 


दासबोध 





आवाहन विसर्जन । ऐसेंचि बोलिलें विधान । 
पूर्वपक्ष जाला येथून । सिद्धांत पुढें 1॥ ३३॥ 


वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचित प्रमाण नेमस्त । 
पंचिकर्ण सांडून हित । वाक्यार्थ पाहावा ॥ ३४॥ 





उभारणी आणि संहारणी म्हणजेच आवाहन आणि 
विसर्जन असाच पूजनाचा विधी असतो. उपासना अशी 
द्वैतमय असल्याने ती पूर्वपक्षातच म्हणजे मायेतच येते. 
आता पुढे सिद्धान्ताचे निरूपण येईल. (३३) 

वेदांत, सिद्धांत आणि धादांत यांत मुख्य प्रचीतीच 
निश्चयपूर्वक प्रमाण आहे. पंचीकरणादी उभारणी संहारणीच्या 
पलीकडे जाऊन महावाक्‍्याचा लक्ष्यार्थ अनुभवावा. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पिंडोत्पत्तीनाम' समास नववा समाप्त. 


दशक १५ 


: समास १० 


सिद्धान्वनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


गगनीं अवघेंचि होत जातें । गगनाऐसें तगेना तें। 
निश्चळीं चंचळ नाना तें । येणेंचि न्यावे ॥१॥ 


अंधार दाटला बळें॥ वाटे गगन जालें काळें। 
रबिकिर्णे तें पिवळें। सवेंचि बाटे ॥२॥ 


उदंड हिंब जेव्हां पडिलें। गमे गगन थंड जालें। 
उष्ण झळेनें वाळळें। ऐसें वाटे ॥३॥ 
ऐसें जें कांहीं वाटलें। तें तें जाळे आणि गेलें। 
आकाशासारिखें तगलें। हें तों घडेना  ॥४॥ 


उत्तम जाणीवेचा जिनस । समजोन पाहे सावकास । 
निराभास तें आकाश । भास मिथ्या ॥५॥ 


उदक पसरे बायो पसरे । आत्मा अत्यंतचि पसरे। 
तत्त्वे तत्त्व अवबघेंचि पसरे । अंतर्यामी ॥६॥ 


चळतें आणि चळेना तें । अंतरी अवघेंच कळतें। 
वबिवरणेंचि निवळतें । प्राणीमात्रासी ॥७॥ 


बिवरतां विवरतां शेवटी । निवृत्तिपदीं अखंड भेटी । 
जाल्तिानें तुटी । होणार नाहीं... ॥८॥ 


जेथें ज्ञानाचे होतें विज्ञान । आणि मनाचें होतें उन्मन । 
तत्त्वनिर्शनीं अनन्य । विवेकें होते. ॥९॥ 


वडिल्ंस शोधून पाहिलें । तों चंचळाचें निश्चळ जालें। 
 देवभक्तपण गेलें । तये ठाईं ॥१०॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, आकाशात अनेक घटना 
होतात आणि जातात. त्या आकाशासारख्या टिकून 
राहात नाहीत. त्याचप्रमाणे निश्चळ परत्रह्माच्या ठिकाणी 
चंचळ येते आणि जाते १) 
ज्या वेळी आकाशात बळेच अंधार दाटून येतो तेव्हा 
आकाश काळे झाले असे वाटते. सूर्यकिरण जेव्हा आकाशात 
पसरतात तेव्हा ते पिवळे झाले असे वाटते. (२) 
जेव्हा अतिशय थंडी पडते तेव्हा आकाश थंड झाले 
आहे असे वाटते. बव कडक उन्हामुळे ते जणू वाळून 
जाते! 
असे जे जे वाटते ते येते आणि जाते. पण ते काही 
आकाशासारखे टिकून राहत नाही. (४) 
उत्तम जाणीव असेल तिलाच हे सावकाश समजते 
को आकाश हे निराभास असून भास हे मिथ्या आहेत. (५) 
उदक सर्वत्र पसरते, वायू सर्वत्र पसरतो, आत्मा 
तर अत्यंतच पसरतो. तत्त्वे सर्वच व्यापक आहेत. हे 
अंतर्यामी विचार केला असता कळून येते. (६) 
काय चंचल आणि काय स्थिर नाही हे अंतरत्म्याला 
सगळेच कळते. प्राणिमात्राने विवरण करून पाहिले की 
त्यास सर्व उलगडा होतो. (७) 
विवरण करता करता शेवटी निवृत्तिपदाची प्राप्ती 
होते. निश्चळ परब्रह्माशी अखंड भेट होते आणि मग परत 
ताटातूट होत नाही. (८) 
अशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कार झाला की द्वैत 
राहातच नाही. ज्ञानाचे विज्ञान होते, मनाचे उन्मन होते 
आणि सारासारविवेकाने तत्त्वांचे निरसन होऊन जीव 
परब्रह्माशी अनन्य म्हणजे एकरूप होतो. (९) 
अंतरत्म्याला शोधून पाहिल्यावर चंचळ अंतरात्मा 
निश्चळ परब्रह्म झाला आणि त्या ठिकाणी देव-भक्‍्तपणाही 
एकवटला. देव आणि भक्त असे द्वैत उरलेच नाही. (१०) 


दासबोध दशक १९५ 


ठाव म्हणतां पदार्थ नाहीं । पदार्थमात्र मुळीं नाहीं । 


जैसें तैसें बोलों कांहीं । कळावया ॥९११॥ 
अज्ञानशक्ति  निरसली । ज्ञानशक्ति मावळली । 
वृत्तिसुन्यें कैसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १२॥ 


मुख्य शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चंचळाचा वळसा । 
निवांती निवांत कैसा । निर्विकारी ॥१३॥ 


चंचळाचीं विकार बालटें । तें चंचळचि जेथें आटे। 
चंचळ निश्चळ घनबटे। हें तों घडेना  ॥ १४॥ 


बिचारु । तेथें संन्याशास अधिकारु । 
जो नरु । तोहि बिवरोन पाहे ॥ १५॥ 


माहावाक्‍्याचा 
दैवीकृपेचा 


संन्यासी म्हणिजे शडन्यासी । विचारवंत सर्व संन्यासी । 
आपल् करणी आपणासी । निश्चयेंसीं ॥१६॥ 


जगदीश  बोळल्यावरी । तेथें कोण अनुमान करी । 
आतां असो हें विचारी । विचार जाणती ॥ १७॥ 


जे जे विचारी समजले । ते ते निःसंग होऊन गेले) 
देहाभिमानी जे उरले । ते देहाभिमान रक्षिती ॥१८॥ 


लक्षी बेसलें अलक्ष । उडोन गेला पूर्वपक्ष । 
हेतुरूपें अंतरसाक्ष । तोहि मावळला ॥ १९॥ 


आकाश आणि पाताळ । दोनी नामें अंतराळ। 
काढितां दृश्याचे चडळ। अखंड जालें ॥२०॥ 


तें तों अखंडचि आहे । मन उपाधी लक्षून पाहे। 


उपाधीनिरासें साहे। शब्द कैसा  ॥२१॥ 
शब्दपर कल्पनेपर । मनबुद्धिअगोचर । 
विचारें पाहावा विचार । अंतर्यामी ॥२२॥ 


: समास १० 





५३१ 


*तेथे' वगैरे (स्थलवाचक) शब्द वापरले खरे, पण 
तेथे पदार्थमात्र काहीच नाही. जसे सुचले तसे कळण्यासाठी 
बोललो एवढेच. (११) 

अज्ञानशक्‍तीचे निरसन झाले, ज्ञानशक्ती मावळली, 
म्हणजे तिचा परब्रह्माच्या ठिकाणी लय झाला आणि 
वृत्ति-शून्य स्थिती प्राप्त झाली. (१२) 

सद्गुरुकृपेने शिष्याच्या अंतरीचा चंचळपणा संपूर्ण 
नष्ट होऊन प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूप होणे हाच मुख्य शक्तिपात 
होय असे समर्थ म्हणतात. मुख्य शक्‍्तिपाताच्या ठिकाणी 
चंचळाचा वळसा म्हणजे भोवरा नाही. तेथे साधक शिष्य 
निश्चळ निर्विकार अशा परब्रह्माच्या ठायी स्थिर होतो. (१३) 

चंचळाच्या विकाराची अग्रे, शाखा, मुख्य चंचळच 
तेथे नाहीसे झाल्याने शिल्लक उरत नाहीत. चंचळ आणि 
निश्चळ मिसळणे हे तर कधी घडत नाही. . (९४) 

महावाक्‍्याचा विचार करण्याचा अधिकार फक्त 
संन्याशांनाच असतो किंवा एखाद्यावर दैवी कृपा जर झाली 
तर मग तोही महावाक्‍्याचे विवरण करू शकतो. (१५) 

संन्यासी म्हणजे जो षड्‌ म्हणजे सहा गोष्टींचा त्याग 
करतो. (कामक्रोधादी सहा विकारांचा जो त्याग करतो 
त्यास संन्यासी म्हणावे. ) ब्रह्मविचार करणारे सर्व संन्यासीच 
होत. कारण या विचारात विकारांचा त्यायच आवश्यक 
असतो. आपण जेवढी साधना करावी तेवढी निश्चयपूर्वक 
आपल्या उपयोगी पडते. (१६) 

जगदीश एकदा प्रसन्न झाल्यावर तेथे अनुमान करण्याची 
काय आवश्यकता आहे ? असो. आता हे राहू दे. जे विचारवंत 
असतात, ते हे विचार जाणतात. (१७) 

जे जे विवेकी लोक हे सर्व समजले ते ते निःसंग 
होऊन पसरत्रह्माशी एकरूप होऊन गेले. देहाभिमानी जे असतात 
ते देहाभिमानाचेच रक्षण करीत बसतात. (१८) 

ज्याच्या मनात ब्रह्म ठसले त्याच्या बाबतीत पूर्वपक्ष 
म्हणजे माया उडूनच जाते आणि अंतरात्मा जो हेतुरूप 
असतो तोही मावळतो. (१९) 

आकाश आणि पाताळ दोन्ही वास्तविक अंतरळच 
आहेत. त्यांच्यामध्ये दृश्याचा जो पडदा आहे, तो काढला 
की ते अखंड होते. (२०) 

वास्तविक ते अखंडच आहे पण मन उपाधीकडे 
पाहून त्यास खंडित मानते. उपाधि निरास झाल्यावर तेथे 
शब्दही सहन होत नाही. (२१) 

शब्दातीत, कल्पनातीत, मनबुद्धीअगोचर जो परमात्मा 
याच्या सबंधी अंतर्यामी सारासारविवेकाने विचार 
करून पाहावा. (२२) 


५३२ 


पाहातां पाहातां कळों येतें । कळलें तितुकें वेर्थ जातें । 
अवघड कैसें बोलावें तें । कोण्या प्रकारें ॥ २३॥ 


दशक १५ 


वाक्‍्यार्थवाच्यांश शोधिला । अलक्षीं लक्ष्यांश बुडाला । 
पुढें समजोन बोल्म । कोणीतरी ॥ २४॥ 


शाश्वतास शोधीत गेला । तेणें ज्ञानी साच जाला। 
विकार सांडून मिळाल् । निर्विकारीं ॥ २५॥ 


दुःस्वप्न उदंड देखिले । जागें होतां लटिकें जालळें। 


पुन्हां जरी तें आठविलें। तरी तें मिथ्या ॥ २६॥ 
प्रार्धयोगें देह असे । असे अथवा नासे। 
विचार अंतरी बैसे। चळेना ऐसा  ॥ २७॥ 


ब्रीज अग्नीने भाजले । त्याचें वाढणें खुंटलें। 
ज्ञात्यास तैसें जालें। वासनाबीज  ॥२८॥ 


विचारें निश्वळ जाली बुद्धि । बुद्धिपासी  कार्यसिद्धि। 
पाहातां वडिल्यंची बुद्धि । निश्चळीं गेली ॥ २९॥ 


निश्चळास ध्यातो तो निश्चळ । चंचळास ध्यातो तो चंचळ। 
भूतास ध्यातो तो केवळ। भूत होये ॥३०॥ 


जो पावळा  सेबटवरी । तयास हें कांहींच न करी। 
अंतरनिष्ठठा बाजीगरी । तैसी माया ॥३१॥ 


मिथ्या ऐसें कळों आलें । विचाराने सदृढ जालें। 


अवघें भयेंचि उडाले । अकस्मात ॥३२॥ 
उपासनेचें उत्तीर्ण व्हावें । भक्‍तजनें वाढवावे । 
अंतरीं विवेकें उमजावें । सकळ कांही. ॥३३॥ 


: समास १० 





दासबोध 


पाहाता पाहाता कळू लागले, पण कळले अशी 
जाणीवही राहता कामा नये. ती राहिली तर मग कळूनही 
ते न कळल्यासारखेच व्यर्थ होते. हा विषयच असा 
अवघड आहे कौ, कशा प्रकारे बोलून तो समजावून 
द्यावा हेच कळत नाही. (२३) 

वाक्‍्यार्थवाच्यांश यांचा शोध घेऊन त्यातील लक्ष्यांशाचे 
मनन, निदिध्यासन करावे लागते. ते करता करता 
अलक्षी म्हणजे परब्नह्मी लक्ष्यांश लय पावतो. मग हे सर्व 
समजले तरी बोलताच येत नाही. (२४) 

शाश्वताचा शोध घेता घेता शोध घेणाराच ज्ञानी 
सत्यस्वरूप होतो. विकारांचा त्याग होऊन तो निर्विकारी 
ऐक्य पावतो. (२५) 

एखाद्याला दु:स्वप्न पडते, पण तो जागा झाला 
की, .ते मिथ्या ठरते. समजा जरी त्याला ते परत 
आठवले, तरी ते मिथ्या होते, हे ज्ञान त्याचे कायम 
राहते. त्यामुळे तो दुःखी होत नाही. (२६) 

प्राब्धयोग असतो, त्याप्रमाणे देह राहो अथवा 
नष्ट होतो. पण ब्रह्मविचार जो अंतरात दृढ झालेला 
असतो, तो चळत नाही (२७) 

बीज असते ते अग्नीने भाजले की, त्याचे वाढणे खुंटते 
त्याल परत अंकुर येऊ शकत नाही. ज्ञात्याच्या बाबतीतही तसेच 
घडते. त्याचे वासनाबीज ज्ञानाग्नीने भाजले गेल्याने त्यास परत 
अंकुर फुटत नाही. त्याच्या मनात परत वासना निर्माण होत 
नाही आणि त्यामुळे त्याल परत जन्म घ्यावा लागत नाही. (२८) 

विवेकाने ज्ञात्याची बुद्धी आत्मस्वरूपी स्थिर 
झालेली असते. त्या स्थिरबुद्धीमुळेच कार्यसिद्धी होत 
असते. पूर्वी झालेले साधू, संत यांची बुद्धीही निश्चळ 
परब्रह्मात समरसून गेली होती. (२९) 

जो निश्वळाचे ध्यान करतो तो निश्चळ होतो. जो 
चंचळाचे ध्यान करतो तो चंचळ होतो. जो केवळ 
भूतास ध्यातो तो भूतच होतो. (३०) 

जो परब्रह्मापर्यंत पोहोचतो, त्याला हे काहीच 
करीत नाही. जे अंतरनिष्ट असतात, त्यांना माया म्हणजे 
गारुडी विद्येप्रमाणे मिथ्या भासते. (३१) 

माया मिथ्या असे कळून येते आणि निरंतर 
विचाराने ते अंतरात सुदृढ होते. त्यायोगे अकस्मात सर्व 
प्रकारचे भयच नाहीसे होते. (२३२) 

हे सर्व श्रोरमउपासनेमुळे कळले, म्हणून कृतज्ञतेने 
जगात श्रीरामभक्‍ती ही वाढवावी. हे कार्य करीत असताही 
अंतरी विवेकयुक्‍त राहून यशापयशाने आपली भूमिका चळू 
देऊ नये, असे श्रीसमर्थ सांगतात. (३३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सिद्धान्तनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक पंधरावा समाप्त. 


(1-3 


दशक सोळावा 
दशक १९६ 


: सप्ततिन्वयाचा 
: समास ९ 


वाल्मीकिस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य तो वाल्मीक । क्रषीमाजी पुण्यश्लोक । 
जयाचेन हा त्रिलोक्य । पावन जाला ॥१॥ 


भविष्य आणी शतकोटी । हें तों नाहीं देखिलें दृष्टी । 
धांडोळितां सकळ सृष्टि । श्रुत नव्हे ॥२॥ 


भविष्याचे येक वचन । कदाचित जालें प्रमाण । 
तरी आश्चिर्य मानिती जन । भूमंडळीचे ॥३॥ 


नसतां रघुनाथ अवतार । नाहीं पाहिल्या शास्त्राधार । 
रामकथेचा विस्तार । विस्तारिल़ जेणें ॥४॥ 


ऐसा जयाचा वाग्विळास । ऐकोनी संतोषला महेश । 
मग विभागिलें त्रयलोक्यास । शतकोटी रामायेण ॥५॥ 


ज्याचें कवित्व शंकरें पाहिलें । इतरां न वचे अनुमानलें। 
रामउपासकांसी जालें । परम समाधान ॥६॥ 


क्षी होते थोर थोर । बहुतीं केला कवित्वविचार। 
परी बाल्मीकासारिखा कवेश्वर । न भूतो न भविष्यति॥ ७॥ 


पूर्वी केलीं दुष्ट कर्मे । परी पावन जाल् रामनामे । 
नाम जपतां दूढ नेमें । पुण्ये सीमा सांडिली ॥८॥ 


उफराटें नाम म्हणतां वाचें । पर्वत फुटले पापाचे । 
ध्वज उभारले पुण्याचे । ब्रह्मांडावररुते  ॥९॥ 


वाल्मीकें जेथें तप केलें। तें वन पुण्यपावन जालें। 
शुष्क काष्टी अंकुरफुटले । तपोबळें जयाच्या ॥ १०॥ 


पूर्वी होता वाल्हाकोळी । जीवबघातकी भूमंडळीं । 
तोचि वंदिजे सकळीं । विबुधीं आणि क्रषे श्वरी ॥ ११॥ 





ज्याच्या योगे त्रैलोक्य पावन झाले असे ते क्रुषींमध्ये 
पुण्यश्लोक गणले गेलेले वाल्मीकी खरोखरच धन्य धन्य 
आहेत. (१) 

भविष्यकाळी घडणारे आणि ते सुद्धा शतकोटी 
संख्यायुकक्‍्त रामायण ज्यांनी आधीच लिहिले त्यांच्याबद्दल 
काय म्हणावे ? सर्व सृष्टी धुंडाळली तरी अशी गोष्ट 
कुठेही ऐकण्यात किंवा पाहण्यात येत नाही. (२) 

या जगात भविष्यात घडणाऱ्या गोष्टीसंबंधी एखादे 
वचन जरी खरे ठरले, तरी लोकांना आश्चर्य वाटते. (३) 

ज्या वेळी रघुनाथाचा अवतारही झालेला नव्हता, 
अशा वेळी कुठलाही शास्त्राधार पाहिलेला नसता, वाल्मीकीने 
रामकथेचा इतका अफाट विस्तार केला. (४) 

असा त्यांचा तो वाग्विलास पाहून महेश अत्यंत 
प्रसन्न झाले आणि त्यांनी ते शतकोटी रामायण त्रैलोक्यासाठी 
तीन भागांत विभागले. (५) 

वाल्मीकोंच्या कवित्वाची थोरबी फक्त शंकरच 
जाणू शकले. इतरांना त्याचे अनुमानही करता येणे शक्‍य 
नाही. त्यांच्या काव्यामुळे रामउपासकांना मात्र परम 
समाधान झाले. (६) 

कित्येक थोर थोर क्रषी होऊन गेले. त्यातील 
अनेकांनी काव्यरचनाही केली. पण वाल्मीकींच्या सारखा 
कवीश्वर पूर्वी कधी झाला नाही आणि भविष्यकाळातही 
कोणी होणार नाही. (७) 

पूर्वी त्यांनी खूप दुष्ट कर्मे केली, पण रामनामाने 
ते पावन झाले. दृढ नेमाने त्यांनी अखंड नाम जपल्यामुळे 
त्यांच्या पुण्याने सीमा ओलांडली. (८) 

त्यांनी उलट्या रामनामाचा मुखाने इतका जप 
केला को त्यांचे पूर्वीचे पर्वतासारखे प्रचंड पाप नष्ट झाले 
आणि ब्रह्मांडामध्ये त्यांच्या पुण्याचे ध्वज फडकत 
राहिले. (९) 

ज्या वनात वाल्मीकोंनी तप केले, ते वन पुण्याने 
पावन झाले. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या तपोबलाने शुष्क 
काष्ठालाही अंकुर फुटले. (१०) 

पूर्वी ते वाल्या कोळी म्हणून ओळखले जात. सर्व 
जगात ते जीवघातकी म्हणून ज्ञात होते. तेच पुढे 
रामनामामुळे इतके थोर झाले की सगळे देव, विद्वान 
आणि क्रृषीश्वर त्यांना वंदन करू लागले. (११) 


५३४ 


दशक १६ : समास १९ 


दासबोध 





उपरति आणि अनुताप । तेथें कैंचें उरेल पाप। 
देह्यांततपें पुण्यरूप । दुसरा जन्म जाल ॥ १२॥ 


अनुतापें आसन घातलें । देह्याचें बारुळ जालें। 
तेंचि नाम पुढें पडिलें। बाल्मीक ऐसें. ॥१३॥ 


वारुळासवबाल्मीक बोलिजे । म्हणोनि वाल्मीक नाम साजे। 
जयाच्या तीव्र तपें झिजे । हृदय तापसाचें ॥ १४॥ 


जो  तापसांमाजीं श्रेष्ट । जो कवेश्वरांमधें वरिष्ठ । 
जयाचें बोलणें प्रष्ट । निश्चयाचें ॥१५॥ 


जो निष्ठावंतांचें मंडण । रघुनाथभक्तांचें भूषण । 
ज्याची धारणा असाधारण । साधकां सद्‌ढ करी ॥ १६॥ 


'कवेश्वर। 
॥ १७॥ 


धन्य वाल्मीक क्रषेश्वर । समर्थाचा 
तयासी माझा नमस्कार । साष्टांगभावें 


वाल्मीक क्रषी बोलिला नसता । तरी आम्हांसी कैंची रामकथा । 
म्हणोनियां समर्था । काय म्हणोनी वर्णाबें॥ १८॥ 


रघुनाथकीर्ति प्रगट केली । तेणें तयाची महिमा वाढली । 
भक्तमंडळी सुखी जाली । श्रवणमात्रे ॥१९॥ 


आपुला काळ सार्थक केला । रघुनाथकीर्तीमधें बुडाला । 
भूमंडळीं उधरिल् । बहुत लोक  ॥२०॥ 


रघुनाथभक्त थोर थोर । महिमा जयांचा अपार। 
त्या समस्तांचा किंकर । रामदास म्हणे ॥२१॥ 





ज्याला उपरती आणि पश्चात्ताप झाला असेल त्याचे 
'पाप कसे शिल्लक राहील? वाल्मीकींनी देहात असणारा 
जो देही अंतरात्मा, मीपण, त्याचा नाश होईपर्यंत केलेल्या 
तपामुळे त्यांचा जणू पुण्यरूपाने दुसरा जन्मच झाला. (१२) 
कृतकर्माचा अत्यंत पश्चात्ताप झाल्याने त्यांनी उलट्या 
रामनामाचा जप करण्यासाठी जे आसन घातले, ते देहावर 
वारूळ वाढले तरी त्यांना कळले नाही. त्यामुळेच 
वाल्मीकी हे नाव त्यांना पडले. (१२३) 
बारुळालाच वाल्मीक म्हणतात, म्हणूनच त्यांना 
वाल्मीकी हे नाव शोभून दिसले. त्यांची तपस्या पाहून 
तपस्वी लोकांच्या हृदयाचाही थरकाप होतो. (१४) 
वाल्मीकी हे तपस्वांच्यामध्ये श्रेष्ठ, कवीश्वरांमध्ये 
वरिष्ठ असून त्यांचे बोलणे स्वानुभवाचे असल्याने 
निश्चयात्मक आणि स्पष्ट असते. (१५) 
वाल्मीकी हे त्यांच्या दुढ निष्ठेमुळे निष्ठावंतांमध्ये ते 
अल्ंकाराप्रमाणे शोभतात. रघुनाथभक्तांना ते भूषणास्पद 
वाटतात आणि त्यांची असाधारण धारणा साधकांना 
त्यांची धारणा सुदृढ करण्यास प्रेरणा देते. (१६) 
क्रषीश्वर वाल्मीकी, जे श्रीराम समर्थांचे कवी धर 
आहेत, ते खरोखर धन्य आहेत. रामदास म्हणतात को, 
त्यांना माझा साष्टांग- भावे नमस्कार असो. (१७) 
वाल्मीकी क्रषींनी जर रामायणरचना केली नसती, 
तर आम्हांला रामकथा कशी प्राप्त झाली असती ? म्हणून 
त्यांचे वर्णन कसे करावे हेच कळत नाही. (१८) 
र्घुनाथकीर्ती रमायणरूपाने प्रगट केल्याने वाल्मीकींचा 
महिमाही वाढला. त्या रामायणाच्या केवळ श्रवणानेही 
भक्तमंडळी सुखी झाली. (१९) 
रघुनाथकीर्तीमध्ये, भक्तिरसात डुंबत राहून वाल्मीकोंनी 
आपल्या जीवनातील काळ सार्थकी तर लावलाच, पण या 
पृथ्वीतलावरील अनेक लोकांचाही त्यांनी उद्धार केला. (२०) 
जे थोर थोर रघुनाथभक्त होऊन गेले, त्या अपार 
महिमा असलेल्या समस्त रघुनाथभक्तांचा मी किंकर 
आहे, असे रामदास म्हणतात. (२१९) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' वाल्मीकिस्तवननाम' समास पहिला समाप्त. 


(_] (_] 


दासबोध 


दशक १६ 


दशक १६: समास २ 


८३५ 


: समास २ 


सूर्यस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हा सूर्यवौँश । सकळ वौंशामधें विशेष । 
मार्तंडमंडळाचा प्रकाश । फांकल्म भूमंडळीं ॥ १॥ 


सोमाआंगीं आहे लांछन । पक्षा येका होय क्षीण। 
रविकिर्ण फांकतां आपण । कळाहीन होये ॥२॥ 


याकारणें 
जयाच्या प्रकाशे उजेडे । प्राणीमात्रांसी 


सूर्यापुढें । दुसरी साम्यता न घडे। 
॥३॥ 


नाना धर्म नाना कर्मे । उत्तमें मध्यमें अधमें। 
सुगमें दुर्गमें नित्य नेमें । सृष्टीमधें चालती ॥४॥ 


वेदशास्त्रे आणी पुराणें । मंत्र यंत्र नाना साधनें । 
संध्या स्नान पूजाविधानें । सूर्येविण बापुडीं ॥५॥ 


नाना योग नाना मतें । पाहों जातां असंख्यातें। 
जाती आपुलल्या पंथें । सूर्यडदय जालियां ॥६॥ 


प्रपंचिक अथवा परमार्थिक । कार्य करणें कोणीयेक । 
दिवसेंबिण निरर्थक । सार्थक नव्हे ॥७॥ 


सूर्याचे अधिष्ठान डोळे । डोळे नसतां सर्व आंधळे। 
याकारणें कांहींच न चले । सूर्यॅविण ॥८॥ 


म्हणाल अंध कवित्वें करिती । तरी हेहि सूर्याचीच गती । 
थंड जालियां आपुली मती । मग मतिप्रकाश कैंचा ॥ ९॥ 


उष्ण प्रकाश तो सूर्याचा । शीत प्रकाश तो चंद्राचा । 
उष्णत्व नस्तां देह्याचा । घात होये ॥ १०॥ 


याकारणें सूर्येविण । सहसा न चले कारण। 
श्रोते तुम्ही विचक्षण । शोधून पाहा ॥ ११॥ 


हरिहरांच्या अवतास्मूर्ती । शिवशक्‍्तीच्या अनंत वेक्ती । 
यापूर्वी होता गभस्ती । आतांहि आहे ॥१२॥ 


जितुके संसारासी आले । तितुके सूर्याखालें वर्तले। 
अंतीं देहे त्यागून गेले। प्रभाकरादेखतां ॥ १३॥ 





श्री समर्थ म्हणतात की, जगात अनेक वंश आहेत, 
पण त्या सर्वांमध्ये सूर्यवंश हा विशेष असल्याने तो 
खरोखरच धन्य धन्य आहे. सर्व पृथ्वीतलावर सूर्यमंडलाचा 
प्रकाश पसरलेला आहे. (१) 
चंद्रबिंबावर कलंक असतो, शिवाय तो एका 
पंधरवड्यात क्षीण होत जातो. सूर्याच्या किरणांचा प्रकाश 
सर्वत्र फाकला की, तो कळाहीन, निस्तेज होतो. (२) 
म्हणून ज्याच्या प्रकाशामुळे सर्व प्राणिमात्रांना उजेड 
प्राप्त होतो, त्या सूर्याची बरोबरी दुसरा कोणीही करू 
शकत नाही. (३) 
उत्तम, मध्यम, अधम, तसेच सुगम आणि दुर्गम 
असे नाना धर्म, नाना कर्मे सूर्यामुळेच या सृष्टीमध्ये 
नित्यनेमाने चालू असतात. (४) 
वेद, शास्त्रे, पुराणे, नाना मंत्र, नाना यंत्रे, नाना 
साधने तसेच स्नान, संध्या, पूजाविधी सर्व सूर्यावरच 
अवलंबून असतात. सूर्याशिवाय ती बापुडी चालूच 
शकत नाहीत. (५) 
नाना योग, नाना मते पाहू गेल्यास ती असंख्य आहेत. 
पण सूर्योदय झाल्यावरच सर्व कार्यान्वित होतात. (६) 
प्रापंचिक असो अथवा पारमार्थिक असो, कुठल्याही 
प्रकारचे कार्य करायचे असले तरी ते दिवसाच करावे 
लागते. तरच ते उत्तम प्रकारे सिद्धीस जाते. अन्यथा 
ते निरर्थक ठस्ते. (७) 
सूर्याचे अधिष्ठान प्रत्येक प्राणिमात्राच्या डोळ्यात असते. 
डोळे नसतील तर सर्व आंधळेच म्हणावे लागतील. म्हणून 
सूर्याशिवाय काहीच चालत नाही. (८) 
तुम्ही एखादे वेळी असे म्हणाल की, अंध 
व्यक्‍तीसुद्धा कवित्व करू शकतात, पण हेसुद्धा सूर्यामुळेच 
घडते. आपली बुद्धी जर गारठली, तर बुद्धीचा प्रकाश 
कसा पडेल? (९) 
सूर्याचा प्रकाश उष्ण असतो. चंद्राचा प्रकाश शीत, 
थंड असतो. देहाच्या ठिकाणी उष्णता नसेल तर देह 
टिकू शकणार नाही. त्याचा नाश होईल. (१०) 
म्हणून सूर्याशिवाय सहसा काहीच कार्य होत नाही. 
श्रोते हो, तुम्ही चतुर आहात. तरी विचार करून पहा. (११) 
हरिहरांच्या अवतारमूर्ती, तसेच शिवशक्‍्क्‍तियुक्‍त 
अनंत व्यक्ती यांची उत्पत्ती होण्यापूर्वीही सूर्य होता 
आणि आताही तो आहेच. (१२) 
जितके प्राणी या संसारात जन्मास येतात ते सर्व 
सूर्यामुळे व सूर्यप्रकाशात वावरतात आणि अंती देहत्यागही 
सूर्यादेखतच करतात. (१३) 


५३६ 


चंद्र ऐलीकडे जाला । क्षीरसागरी मथून काढिला । | 


चौदा रत्नांमधें आला । बंधु लक्षुमीचा ॥ १४॥ 


विश्वचक्षु हा भास्कर। ऐसें जाणती ल्ाहानथोर। 
याकारणें दिवाकर । श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ ॥ १५॥ 


अपार नभमार्ग क्रमणें । ऐसेंचि प्रत्यही येणें जाणें । 


या ल्ोकोपकाराकारणें । आज्ञा समर्थाची ॥१६॥ | 
दिवस नस्तां अंधकार । सर्वांसी नकळे सारासार। 
दिवसेंबिण तशकर । कां दिवाभीत पक्षी ॥ १७॥ 


सूर्यापुढें आणिक दुसरें। कोण आणावें सामोरें। 


तेजोरासी निर्धारिं । उपमेरहित ॥१८॥ 
ऐसा हा सविता सकळांचा । पूर्वज होय रघुनाथाचा । 


अगाध महिमा मानवी वाचा । काये म्हणोनि वर्णावी ॥ १९॥ 


रघुनाथवौंश  पूर्वापर। येकाहूनि येक थोर| 
मज मतिमंदास हाविचार। काये कळे ॥२०॥ 


रघुनाथाचा 


म्हणौनि वर्णिता महत्त्व । बाग्दुरबळ मी ॥ २१॥ 


सकळ दोषाचा परिहार । करितां सूर्यास नमस्कार। 


दशक १६ : 


समुदाव । तेथें गुंतला अंतर्भाव । 


समास ३ दासबोध 
चंद्राची उत्पत्ती अलीकडील आहे. क्षीरसागराचे 
, मंथन करून जी चौदा रत्ने प्रगट झाली, त्यात हा 
: लक्ष्मीचा भाऊ प्रगट झाला. (१४) 
| भास्कर हा सर्व जगाचा नेत्र आहे, हे सर्व लोक 
जाणतात. म्हणूनच सूर्य हा श्रेष्ठाहूनही श्रेष्ठ आहे. (१५) 

सूर्य रोज अपार अशा आकाशमार्गाने मार्गक्रमण 
करतो. रोजच्या रोज त्याचे असे येणे-जाणे चालू 
असते. या लोकोपकाराविषयी त्यास भगवंताची आज्ञा 
झालेली आहे. (१६) 

दिवस उगवला नाही, तर सर्वत्र अंधार पसरेल, 
मग लोकांना सारासार कळणार नाही. दिवस नसेल तर 
चोर आणि घुबड यांना बरे वाटते. (१७) 

सूर्यापुढे त्याची बरोबर करील, असे दुसरे कोणास 
आणावे ? सूर्यच खरोखर तेजोराशीच असल्याने त्याला 
कुणाची उपमाच देता येत नाही. (१८) 

असा हा सूर्य सगळ्यांचाच आहे आणि रघुनाथाचा 
, तर तो पूर्वजच आहे. त्याचा अगाध महिमा मानवी 
| वाचेने कसा वर्णन करता येईल? (१९) 

सूर्यवंश, रघुनाथाचा वंश हा खूप पुरातन असून 
त्यात एकाहून एक थोर पुरुष होऊन गेले आहेत. रामदास 
' म्हणतात की, मी तर मतिमंद आहे. त्यांची थोरबी मला 
। कशी कळेल? (२०) 

ज्या ठिकाणी रघुनाथाच्या भक्तांचा समुदाय असतो, 
तेथे माझे अंतरंग गुंतलेले असते. म्हणून त्यांचे महत्त्व 
मला मुखदुर्बलाला कसे वर्णन करता येईल? (२१) 

सूर्यास नमस्कार केल्याने सर्व दोषांचा परिहार होतो 





स्फूर्ति वाढे निरंतर सूर्यदर्शन घेतां ॥ २२॥ आणि सूर्यदर्शन घेतल्याने निरंतर स्फूर्ती वाढते. (२२) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूर्यस्तवननाम' समास दुसरा समाप्त. 
[1] (_) 
दशक १६ : समास ३ 
पृथ्वबीस्तवन 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हे बसुमती । इचा महिमा सांगों किती । 
प्राणीमात्र तितुके राहाती । तिच्या आधारें ॥ १॥ 


अंतरीक्ष राहाती जीव । तोहि पृथ्वीचा स्वभाव | 
देहे जड नस्तां जीव । केसे तगती ॥२॥ 


जाळिती पोळिती कुदळिती । नांगरिती उकरिती खाणती । 
मळ मूत्र तिजवरी करिती । आणी बमन  ॥३॥ 


ही पृथ्वी खरोखरच धन्य धन्य आहे. तिचा महिमा 
किती वर्णन करावा ? जितके म्हणून प्राणिमात्र आहेत ते 
पृथ्वीच्या आधारानेच राहतात. (१) 

आकाशात राहणारे जीव, यांनाही पृथ्वीचाच आधार 
असतो, म्हणजे त्यांचे देह पृथ्वीतत्वाचेच असतात. जड 
पृथ्वीतत्वाचे देह नसतील, तर जीव तगून कसे राहतील? (२) 
| पृथ्वीला लोक जाळतात, पोळतात, कुदळीने 
: खणतात, नांगरतात, उकरतात, खणून काढतात. तिच्यावर 
। मलमूत्र करतात, ओकतात, (३) 





दासबोध 


दशक १६: समास ३ 


५३७ 





नासके कुजके जर्जर । पृथ्वीबिण कैची थार। | 


देह्यांतकाळीं शरीर । तिजवरी पडे 


बरें वाईट सकळ कांहीं । पृथ्वीविण धार नाहीं। 
नाना धातु द्रव्य तेंही । भूमीचे पोटी ॥५॥ 


॥४॥ 


येकास येक संव्हारिती । प्राणी भूमीवरी असती। 
भूमी सांडून जाती । कोणीकडे ॥६॥ 


गड कोठ पुरें पट्णें । नाना देश कळती अटणें। 
देव दानव मानव राहाणे । पृथ्वीबरी ॥७॥ 


नाना रतें हिरे परीस । नाना धातु द्रव्यांश। 
गुप्त प्रगट कराव्यास । पृथ्वीविण नाही. ॥८॥ 


मेरुमांदार हिमाचळ । नाना 
नाना पक्षी मळ  व्याळ । भूमंडळीं 


अष्टकुळाचळ। 
॥९॥ 


नाना  समुद्रापैलीकडे । भोंबतें आवर्णोदका कडें। 


असंभाव्य तुटले कडे । भूमंडळाचे ॥१०॥ 
त्यांमधें गुप्त  विवरें। लाहानथोरें अपारें। 
तेथें निबिड अंधकारें। बस्ती कीजे ॥११॥ 


आवर्णोदक तें अपार त्याचा कोण जाणे पार। 
उदंड दाटले जळचर। असंभाव्य मोठे ॥१२॥ 


त्या जीवनास आधारपवन । निबिड दाट आणी घन। 


फुटों शकेना जीवन । कोणेकडे ॥९१३॥ 
त्या प्रभंजनासी आधार । कठीणपणें अहंकार। 
ऐसा त्या भूगोळाचा पार। कोण जाणे ॥ १४॥ 
नाना पदार्थांच्या खाणी । धातुरतांच्या दाटणी । 
कल्पतरु चिंतामणी । अमृतकुंडें ॥१५॥ 


नांना दीपें नाना खंडें। वसती  उद्दसे उदंडें। 
॥१६॥ | 


तेथें नाना जीवनाचीं बंडें । वेगळालीं 


मेरुभोंबते कडे कापले । असंभाव्य कडोसें पडिलें। 
निबिड तरु लागले । नाना जिनसी ॥ १७॥ 


नासके, कुजके, जीर्ण पदार्थ यांना पृथ्वीशिवाय थारा 
! कुठे आहे? देहान्तसमयी शरीर पृथ्वीवरच पडत असते. (४) 
बरे वाईट जे काही सर्व आहे, त्याला पृथ्वीशिवाय 
थारा नाही. नाना धातू, द्रव्य आदी सर्व पृथ्वीच्या 
'पोटतच असतात. (५) 
प्राणी एक दुसऱ्याचा संहार करतात, पण दोघेही 
पृथ्वीवरच उभे असतात. भूमी सोडून ते जाणार 
तरी कुठे? (६) 
गड, किल्ले, पुरे, नगरे तसेच नाना देश जे आहेत 
' ते पर्यटनाने कळून येतात. देव, दानव, मानव आदी सर्व 
पृथ्वीवरच राहात असतात. (७) 
नाना रत्ने, हिरे, परीस, तसेच नाना धातू आणि 
द्रव्यांश यांना गुप्त अथवा प्रकट व्हावयास पृथ्वीशिवाय 
, वावच नाही. (८) 
मेरू, मांदार हिमालय तसेच नील, निषध, विंध्य, 
माल्यवान, मलय, गंधमादन, हेमकूट हे अष्ट कुलपर्वत, 
नाना पक्षी, मासे, सर्प इत्यादी सर्व पृथ्वीच्याच आधारे 
राहतात. (९) 
नाना समुद्रांच्या पलीकडे पृथ्वीच्या भोवती जे 
, आवर्णोदकाचे कडे आहे आणि जे पृथ्वीचे मोठमोठे 
असंभाव्य तुटके कडे आहेत, (१०) 
त्यामध्ये लहान-थोर अशी अपार गुप्त विवरे आहेत. 
त्यात निबिड अंधार भरून राहिलेला आहे. (११) 
त्या अपार आवर्णोदकाचा पार कोण जाणू शकेल? 
त्यात असंभाव्य असे मोठमोठे जलचर उदंड दाटलेले 
' आहेत. (१२) 
त्या जीवनाला वायू हा आधार असून तो वायू 
निबिड, घनदाट आहे म्हणून ते पाणी कोणीकडेही फुटून 
बाहून जाऊ शकत नाही. (१३) 
त्या प्रभंजनाला वायूला अज्ञानरूपी काठिण्याने 
अहंकाराचा आधार असतो. अशा त्या भूगोलाचा पार 
कोण बरे जाणू शकेल? (१४) 
पृथ्वीवरच नाना पदार्थांच्या खाणी आहेत, तसेच नाना 
धातू, रत्ने यांच्या खाणींचीही दाटी झालेली आहे. कल्पतरू, 
अमृतकुंडे, चिंतामणी ही पृथ्वीवरच आहेत. (१५) 
या पृथ्वीवर नाना बेटे आहेत, नाना खंडे आहेत, 
, तसेच उदंड ओसाड प्रदेशही आहेत आणि जेथे नाना 
प्रकारच्या प्राण्यांचे वेगवेगळे समुदाय आहेत, अशी 
स्थानेही आहेत. (१६) 
मेरूभोवती कापलेले कडे आहेत. त्यांतून असंभाव्य 
' कवडसे, अथवा डोंगरांच्या पडलेल्या छायाकृती आहेत. 
. त्यात नाना प्रकारचे निबिड वृक्ष उगवलेले आहेत. (१७) 





५३८ 


दशक १६: समास ३ 


दासबोध 





त्यासन्रिध लोकालोक । जेथें सूर्याचे फिरे चाक। 
चंद्राद्रि द्रोणाद्रि मैनाक । माहां गिरी ॥१८॥ 


नाना देशीं पाषाणभेद । नाना जिनसी मृत्तिकाभेद। 
नाना विभूति छंद बंद । नाना खाणी ॥१९॥ 


बहुरत्न हे वसुंदरा । ऐसा पदार्थ केंचा दुसरा । 
अफाट पडिलें सैरावैरा । जिकडे तिकडे ॥ २०॥ 


अवघी पृथ्वी फिरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे। 


दुजी तुळणा न साहे । धरणीविषीं  ॥२१॥ 
नाना बल्ली नाना पिकें । देसोदेसीं अनेकें। 
पाहों जातां सारिख्या सारिखे । येकहि नाही... ॥२२॥ 


स्वर्ग मृत्य आणी पाताळें । अपूर्व रचिलीं तीन ताळें। 
पाताळल्मेकीं माहां व्याळें । बस्ती कोजे ॥ २३॥ 


नाना बल्ली बीजांचीखाणी। ते हे विशाळ धरणी। 


अभिनब कर्त्यांची करणी । होऊन गेळी . ॥ २४॥ 
गड कोठ नाना नगरें। पुरें पटणे मनोहोरें। 
सकळां ठाई जगदेश्वरें। वस्ती कोजे ॥ २५॥ 
माहां बळी होऊन गेले । पृथ्वीवर चौताळले। 
सामर्थ्ये निराळे राहिले । हें तो घडेना  ॥ २६॥ 


असंभाव्य हे जगती । जीव कितीयेक जाती। 
नाना अवतारपंगती । भूमंडळावरी  । ॥ २७॥ 


सध्यां रोकडें प्रमाण । कांहीं करावा नलगे अनुमान । 
नाना प्रकारीचें जीवन । पृथ्वबीचेनि आधारें ॥ २८॥ 


कित्तेक भूमी माझी म्हणती । सेवटीं आपणचि मरोन जाती । 
कित्तेक काळ होतां जगती । जैसी तैसी ॥२९॥ 


ऐसा पृथ्वीचा महिमा । दुसरी काये द्यावी उपमा । 
ब्रह्मादिकांपासुनी आम्हां । आश्रयोचि आहे ॥३०॥ 








त्याच्याजबळ लोकालोक पर्वत असून तेथे सूर्याचे 
चक्र फिरत असते. याशिवाय चंद्राद्री, द्रोणाद्री, मैनाक 
व इतरही मोठमोठे पर्वत या पृथ्वीवरच आहेत.(१८) 
या पृथ्वीवर नाना देश आहेत. त्यांत अनेक 
प्रकारचे पाषाणांचे, मृत्तिकांचे, नाना जिनसांचे भेद 
आढळून येतात. तसेच नाना विभूती, नाना छंद, नाना 
बंध आणि नाना खाणी आढळतात (१९) 
म्हणूनच ' बहुरत्ना वसुंधश' असे म्हटले जाते. या 
पृथ्वीसाराखा अफाट आणि जिकडे-तिकडे सैरावैरा 
पसरलेला दुसरा पदार्थ कुठला असणार आहे? (२० 
सर्व पृथ्वी हिंडून पाहू शकेल असा प्राणी कोण 
असणार आहे? या धरणीशी तुलना करता येईल असा 
पदार्थच नाही. (२१) 
देशोदेशी अनेक प्रकारच्या वेली, नाना प्रकारची 
अन्नधान्ये आहेत, पण आश्चर्य म्हणजे एकासारखे दुसरे 
एकही नाही. (२२) 
भगवंतांनी स्वर्ग, मृत्यू आणि पाताळ अशा ह्या 
तीन अपूर्व लोकांची रचना केली आहे. पाताळात 
मोठमोठ्या सर्पांनी बस्ती केली आहे. (२३) 
ही पृथ्वी म्हणजे अति विशाल अशी नाना 
वल्लींची आणि बीजांची खाणच आहे. ही अंतरत्म्याची 
मोठी अपूर्व अशी करणी होऊन गेली आहे. (२४) 
गड, कोट, नाना नगरे, पुरे, पट्टणे सर्व मनोहर असून 
त्या सर्वांच्या ठायी जगदीश्वराने वस्ती केलेली आहे. (२५) 
या पृथ्वीवरच अनेक बलवान पुरुष होऊन गेले. 
त्यांनी येथेच मोठा पराक्रम गाजवला. पण आपल्या 
सामर्थ्याच्या बळावर ते पृथ्वीपासून वेगळे राहिले, असे 
तर घडू शकत नाही (२६) 
ही पृथ्वी खरोखरच असंभाव्य आहे. कित्येक 
जातीचे जीव, भगवंताच्या अनेक प्रकारच्या अवताराच्या 
पंक्ती या भूमंडळावरच झाल्या. ( 
सध्या म्हणजे आजकालही या गोष्टीची रोकडी 
प्रचीती येत असते. येथे अनुमान, कल्पना करावी 
लागत नाही. या पृथ्वीच्या आधारानेच नाना प्रकारचे 
जीव जीवन जगतात. (२८) 
कित्येक लोक जमीन माझी असे म्हणतात आणि 
शेवटी आपणच मरून जातात. पण कित्येक काळ 
लोटला तरी ही पृथ्वी जशीच्या तशीच असते. (२९) 
असा या पृथ्वीचा महिमा आहे. तिला दुसऱ्या 
कशाचीही उपमा देता येत नाही. अगदी ब्रह्मादिकांपासून 
आपणा सर्वांचा आधार पृथ्वीच आहे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' पृथ्वीस्तवननाम' समास तिसरा समाप्त. 


_] _) 


दासबोध 


दशक १६: समास ४ 


५३९ 





दशक १६ 


: समास 


आपनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


आतां सकळांचें जन्मस्थान। सकळ जीवांचे जीवन। 
जयास  आपोनारायेण । ऐसें बोलिजे ॥१॥ 


पृथ्वीस आधार आवर्णोदक । सप्तसिंधूचें सिंधोदक। 
नाना मेघीचें मेघोदक । भूमंडळीं चालिळें ॥२॥ 


नाना नद्या नाना देसीं । वाहात मिळाल्या सागरासी। 
ल्ाहानथोरे  पुण्यरासी । अगाध महिमे  ॥३॥ 


नद्या पर्वतींहून कोंसळल्या । नाना सांकडीमधें र्िचिवल्या । 
धबाबां खळाळां चालिल्या । असंभाव्य ॥४॥ 


कूप बावी सरोबरें। उदंड तळीं थोर्थोरें। 
निर्मळें उचंबळती नौरें। नाना देसीं ॥५॥ 


गायेमुखें पाट जाती । नाना कालवे बाहाती। 
नाना झऱ्या झिरपती । झरती नोौरें ॥६॥ 


डुरे॑ बिहीरे पाझर । पर्वत फुटोन वाहे नीर। 
ऐसे  उदकाचे प्रकार । भूमंडळीं ॥७॥ 


जितुके गिरी तितुक्‍या धारा । कोंसळती 
'पाभळ वाहाळा अपारा । उकळ्या सांडिती 


भूमंडळीचें जळ आधवबें । किती म्हणोनी सांगावें । 
नाना कारंजी आणावें । बांधोनी पाणी ॥९॥ 


'डोहो डवंके खबाडीं टांकीं । नाना गिरिकंदरीं अनेकीं। 
नाना जळें नाना लोकीं । वेगळालीं ॥१०॥ 


तीर्थ॑ येकाहून येक । माहांपवित्र पुण्यदायक। 
अगाध महिमा शास्त्रकारक। बोलोनि गेळे ॥११॥ 


नाना तीर्थांचीं पुण्योदकें । नाना स्थळेस्थळीं सीतळेद्कें। 
तैसींच नाना उष्णोदकें । ठाई ठाई ॥१२॥ 


नाना बल्लीमधें जीवन । नाना फळीं फुलीं जीवन । 
नाना कंदीं मुळीं जीवन । गुणकारकें ॥१३॥ 


क्षारोदगकें सिंधोदकें । विषोदकें पीयूषोदकें । 
नाना स्थळांतरी उदकें । नाना गुणाची ॥ १४॥ 


भयंकरा। 
॥८॥ 











आता सर्व प्राणिमात्रांचे जे जन्मस्थान आहे, सर्व 
जीवांचे जे जीवन आहे व ज्याला आपोनारायण म्हणतात 
त्यासंबंधी बोलू या. (१) 
पृथ्वीला आवर्णोदकाचा आधार आहे. सप्तसागरांचे 
पाणी आणि नाना मेघांनी वृष्टी केलेले मेधोदक म्हणजे 
पावसाचे पाणी या भूमंडळावरच वाहात आहे. (२) 
नाना देशांतून नाना नद्या वाहतात आणि शेवटी समुद्रास 
जाऊन मिळतात. त्यांचा महिमा कमी-अधिक असतो, 
पण काहींचा महिमा मात्र अगाध असतो. (३) 
पर्वतातून उगम पावून त्या कोसळत असतात. काही 
कडे-कपारीत अडकतात, तर काही धबाधब धबधब्याच्या 
रूपाने असंभाव्य खळखळाट करीत वाहत जातात. (४) 
याशिवाय नाना देशांत कूप, वापी, सरोवरे, मोठमोठे 
तलाव यांतून निर्मल स्वच्छ पाणी उचंबळत असते. (५) 
गायमुखातून, पाटातून, कालव्यांतून असे अनेक 
प्रकारे पाणी वाहात असते, तसेच नाना ठिकाणी झऱ्यांतून 
आणि झरींतून पाणी झिरपत असते. (६) 
डहुरे, विहिरी, पाझर तसेच पर्वतातील भेगांतून 
पाणी वाहात असते. असे या पृथ्वीवर पाण्याचे नाना 
प्रकार आहेत. (७) 
जितके पर्वत आहेत, तितक्‍यावरून पाण्याच्या 
भयंकर धारा कोसळत असतात. अपार पाभळ (झरे), 
ओहोळ आणि फवारे वाहात असतात. (८) 
याप्रमाणे सर्व पृथ्वीवरील जलाचे वर्णन कुठवर 
म्हणून करावे ? पाण्याला बांध घालून नाना कारंज्यांतून 
पाणी सोडतात. (९) 
डोह, डबको, लहान आणि मोठी टकी याप्रमाणे 
नाना गिरिकंदरातून अनेक प्रकारे अनेक प्रकारचे पाणी 
आढळून येते. (१०) 
एकापेक्षा एक श्रेष्ठ अशी महापवित्र आणि पुण्यदायक 
तीर्थे आहेत. त्यांचा अगाध महिमा शास्त्रकारांनी वर्णन 
केलेला आहे. (११) 
अनेक तीर्थांचे पाणी पुण्यदायक आहे. शिवाय 
नाना ठिकाणी थंड पाण्याचे, तर कित्येक ठिकाणी 
उष्णोदकाचे झरे आहेत. (१२) 
नाना प्रकारच्या वेली, फळे, फुले, नाना कंद 
आणि मुळे यांमध्ये पाणीच भरून राहिलेले आहे. काहीचे 
पाणी अत्यंत गुणकारक असते. (१३) 
खारे पाणी, समुद्राचे पाणी, विषारी पाणी, अमृतासारखे 
मधुर पाणी, निरनिराळ्या ठिकाणचे निरनिराळे गुण 
असणारे पाणी, (१४) 


५४० 


नाना युक्षदंडाचे रस । नाना फळांचे नाना रस। 
नाना प्रकारीचे गोरस । मद पारा गुळत्र ॥ १५॥ 


नाना मुक्‍तफळांचें पाणी । नाना रली तळपे पाणी । 
नाना शस्त्रामधें पाणी । नाना गुणाचे ॥१६॥ 


शुक्लीत श्रोणीत लाळ मूत्रस्वेद । नाना उदकाचे नाना भेद। 


विवरोन पाहातां विशद । होत जातें ॥ १७॥ 
उदकाचे देह केवळ । उदकाचोचे  भूमंडळ। 
चंद्रमंडळ  &सूर्यमंडळ । उदकाकारेतां ॥ १८॥ 
क्षारसिंधु क्षीरसिंधु । सुरासिंधु आज्यसिंधु। 
दधिसिंधु युक्षरससिंधु । शुद्ध सिंधु उदकाचा॥ १९॥ 
ऐसें उदक विस्तारले । मुळापासून सेवटा आलें। 


मधेंहि ठाई ठाई उमटले । ठाई ठाई गुप्त ॥ २०॥ 


जे जे बीजीं मिश्रित जालें । तो तो स्वाद घेऊन उठिलें। 
उसामधें गोडीस आलें । परम सुंदर ॥२१॥ 


उदकाचें बांधा हें शरीर । उदकचि पाहिजे तदनंतर। 
उदकच् उत्पत्तिविस्तार । किती म्हणोनि सांगावा ॥ २२॥ 


उदक तारक उदक मारक । उदक नाना सौख्यदायेक । 
पाहातां उदकाचा विवेक । अलेलळीक आहे ॥ २३॥ 
भूमंडळीं 
धबाबां 


धांवे नीर। नाना ध्वनी त्या सुंदर। 
धबाबां थोर । रिचवती धारा ॥ २४॥ 


ठाई ठाई डोहो तुंबती । विशाळ तळीं डबाबिती। 
चबाबिती थबाबिती । कालवे पाट  ॥ २५॥ 


येकी पालथ्या गंगाबाहाती । उदकें सत्रिधचि असती । 
खळाळां झरे वाहाती । भूमीचे पोटी ॥ २६॥ 


भूमीगर्भी डोहो भरले । कोण्ही देखिले ना ऐकिले। 
ठाई ठाई झोबीरे जाले । विदुल्यतांचे  ॥ २७॥ 


दशक १६: 





समास ४ दासबोध 
नाना प्रकारच्या उसाचे रस, नाना प्रकारच्या फळांचे 

नाना रस, नाना प्रकारचे दूध, मादक रस, याशिवाय पारा, 
काकवी, याप्रकारचे रस असतात. (१५) 
नाना प्रकारच्या मोत्यांचे पाणी, नाना रत्नांच्या 
ठिकाणी तळपणारे पाणी, तसेच नाना शस्त्रांच्या ठिकाणी 
असणारे नाना गुणांचे पाणी, (१६) 
वीर्य, रक्‍त, लाळ, मूत्र, घाम याप्रमाणे उदकाचे 
नाना भेद आहेत. त्यांचे विवरण करून पाहिले असता 
ते भेद स्पष्टपणे कळून येतात. (१७) 
सर्व प्राण्यांचे देहे उदकाचेच असतात, भूमंडळही 
उदकाचेच आहे आणि उदकाच्या योगेच चंद्रमंडळ 
आणि सूर्यमंडळ ही झाली आहेत. (१८) 
खारा समुद्र, दुधाचा समुद्र, दारूचा समुद्र, तुपाचा 
समुद्र, दह्याचा समुद्र, उसाच्या रसाचा समुद्र आणि शुद्ध 
पाण्याचा समुद्र असे सात समुद्र आहेत. (१९) 
याप्रमाणे सर्वत्र त्या पाण्याचाच विस्तार मुळापासून 
शेवटपर्यंत झालेला आहे. ते मध्येच कुठे कुठे प्रकट 
दिसून येते, तर कुठेकुठे ते गुप्ही असते. (२०) 
ज्या बीजात उदक मिश्रित होते, त्या बीजाचा 
स्वाद घेऊन ते अंकुरते. उसामध्ये ते परम सुंदर अशा 
गोडीला प्राप्त होते. (२१) 
आपले हे शरीर पाण्यामुळेच उत्पन्न होते. पण 
नंतरही शरीरास पाणी आवश्यक असते. पाण्यापासून 
कुठल्या गोष्टी उत्पन्न होतात, ते विस्तारपूर्वक सांगणे 
शक्‍यच नाही. (२२) 
उदक तारकही आहे आणि मारकही आहे. नाना प्रकारे 

उदक हे सुख देणारे आहे. याप्रमाणे उदकासंबंधी विचार करू 
लागले की ते अलौकिक आहे, हे समजून येते. (२३) 
भूमंडलावर जे पाणी धावते, त्याचा नाना प्रकारे सुंदर 
आवाज ऐकू येतो. कधी कधी पाण्याच्या मोठमोठ्या धारा 
धबाबा आवाज करीत धबधब्याच्या रूपाने कोसळतात. (२४) 
ठिकठिकाणी पाण्याचे डोह तुडूंब भरलेले असतात, 

तर काही ठिकाणी विशाल तलाव पाण्याने भरलेले 
असतात. काही ठिकाणी पाण्याचे कालवे आणि पाट 
थबथबलेले आढळतात. (२५) 
एखादी नदी जमिनीखालून गुप्त वाहात असते. 
(उदाहरणार्थ त्यांचे पाणी जमिनीच्या खाली, पण 
जवळच असते.) काही स्थळी भूगर्भातून खळाळा झरे 
वाहात असतात. (२६) 
कोणी कधी पाहिलेले नाहीत किंबा ऐकलेलेही नाहीत 

असे पाण्याचे मोठे डोह भूगर्भात असतात, तर कित्येक 
ठिकाणी बीज पडून निर्माण झालेले झरे आढळून येतात. (२७) 


दासबोध 


देशक १६ : समास ५ 


प५ड१ 


ईॅसशशशॅिशलससस?ॅ”0१?े”?नॅ?३र?;?)0ि?00?0”?”?0?0?0एॅ?0?२))039?0000?000000000000णणणपाावानानप:नव्व्व्व्वव्वव्व्तलटऊूिकळूलन स... 


पृथ्वीतळीं पाणी भरलें । पृथ्वीमधें पाणी खेळे। 





अशा प्रकारे पृथ्वीच्या खाली पाणी भरलेले आहे. 


पृथ्वीवरी प्रगटलें । उदंड पाणी ॥ २८॥ । पृथ्वीमध्ये सर्वत्र पाणी खेळत असते आणि पृथ्वीतलावरही 
उदंड पाणी प्रगटलेले दिसून येते. (२८) 
स्वर्गमृत्यपाताळीं । येक नदी तीन ताळीं। स्वर्ग, मृत्यू आणि पाताळ अशा तीनही लोकांत 
अंतराळी एकच नदी गंगा वाहत असते आणि अंतराळातून 
मेघोदक अंतराळी । वृष्टी करी ॥२९॥ | यांच्या ही पम तत मसत व 
पुलीरचे, बू जीवना जीवनाचे. मुळ यना त आहे आव यने ल 
दहनाचें मूळ पवन । थोराहून थोरे ॥ ३०॥ थोराहून थोर म्हणजेच सर्वश्रेष्ठ आहे. (३०) 
, त्या वायूहून थोर परमे धर आहे. हा परमे श्वर म्हणजे 
त्याहून धोर परमेश्वर । महद्धूतांचा  विचार। महत्‌ भूत अर्थात अंतरात्मा होय. त्याच्याहून श्रेष्ट परात्पर 
त्याहून थोर परात्पर । परब्रह्म जाणावें ॥ ३१॥ | परब्रह्म आहे, हे जाणून घ्यावे. (३१) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'आपनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 
[) - 
दशक १६ : समास ५ 
अग्निनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हा वैश्वानरु । होये रघुनाथाचा श्वशुरु । 
विश्वव्यापक विश्वंभरु । पिता जानकीचा ॥१॥ 


ज्याच्या मुखें भगवंत भोक्ता। जो क्रषीचा फळदाता। 


तमहिमरोगहर्ता । भर्ता विश्जनाचा ॥२॥ 
नाना वर्ण नाना भेद । जीवमात्रांस अभेद। 
अभेद आणी परम शुध । ब्रह्मादिकांसी  ॥३॥ 


अग्नीकरितां सृष्टी चाले । अग्नीकरितां ल्योक धाले। 
अग्नीकरितां सकळ ज्याले । लाहानथोर ॥४॥ 


अग्नीनें आळलें भूमंडळ । लोकांस राहाव्या जालेंस्थळ। 
दीप दीपिका नाना ज्वाळ । जेथें तेथें ॥५॥ 


पोटामधें जठराग्नी । तेणें क्षुधा लागे जनीं। 
अग्नीकरितां भोजनी । रुची येते ॥६॥ 


अग्नी सर्वांगी व्यापक । उष्णें राहे कोणी येक। 
उष्ण नस्तां सकळ लोक । मरोन जाती ॥७॥ 


आधीं अग्नी मंद होतो । पुढें प्राणी तो नासतो। 
ऐसा हा अनुभव येतो । प्राणिमात्रांसी  ॥८॥ 








हा अग्नी खरोखर धन्य धन्य आहे. तो रघुनाथाचा 
सासरा आहे. तो विश्वव्यापक असून विश्वाचे भरण-पोषणही 
तोच करतो. तोच जानकीचाही पिता आहे. (१) 
अग्नीच्या मुखानेच भगवंत सर्व यज्ञीय सामग्रीचा 
भोग घेतात. अग्नीच क्रषींना तपस्येचे फल देणारा आहे. 
अग्नीच अंधार, थंडी आणि रोग यांचे हरण करून 
जगातील सर्व लोकांचे पोषण करतो. (२) 
जीवमात्रांत अनेक वर्ण आणि अनेक भेद असतात. 
पण अग्नी मात्र सर्वांशी समत्वाने वागतो. तो ब्रह्मादी देवांसह 
सर्वांस भिन्न आणि परम शुद्ध असाच असतो. (३) 
अग्नी आहे म्हणून सृष्टी चालते. अग्नीमुळे लोकांना 
संतोष होतो. अग्नीमुळेच सर्व लहान-थोर जगतात. (४) 
अग्नीने पाणी शोषून भूमंडळ घट्ट केले आणि 
त्यामुळेच लोकांना राहाण्यासाठी स्थळ निर्माण झाले. 
अग्नीमुळेच नाना प्रकारचे दीप, दीपिका आणि नाना 
ज्वाळा जेथे तेथे दिसतात. (५) 
'पोटत जठराग्नी असतो म्हणून लोकांना भूक लागते 
आणि त्या अग्नीमुळेच भोजनातही रुची येते. (६) 
अग्नी सर्वांगास व्यापून असतो म्हणून आपल्या 
शरीरात उष्णता असते. तशी उष्णता राहिली नाही, तर 
सर्व लोक मरून जातील. (७) 
माणूस मरायच्या आधी त्याच्या शरीरातील अग्नी 
मंद होतो आणि नंतर प्राणी मरतो. हा अनुभव सर्व 
प्राणिमात्रांना येत असतो. (८) 


५४२ दशक १६ 


असतां अग्नीचे बळ शत्रु जिंके तात्काळ 


अग्नी आहे तावत्काळ । जिणे आहे ॥९॥ 
नाना रस निर्माण जाले । अग्नीकरितां| निपजले । 
माहांगेगी आरोग्य जाले । निमिषमात्रे ॥१०॥ 


सूर्य सकळांहून बिशेष । सूर्याउपरी अग्नीप्रकाश । 
रात्रभागीं लोक अग्नीस । साहें कारेती  ॥१९॥ 


अंत्यजगुह्ींचा अग्ने आणिला । त्यास दोष नाहीं बोलिला । 
सकळां गृहीं पवित्र जाला । वैश्वानरू ॥१२॥ 


अग्नीहोत्र नाना याग । अग्नीकरितां होती सांग । 
अग्नी त्रुप्त होतां मग । सुप्रसन्न होतो. ॥ १३॥ 
देव दानव मानव । अग्नीकरितां चाले सर्व । 


सकळ जनासी उपाव । अग्नी आहे ॥ १४॥ 


लग्नें करिती थोर थोर । नाना दारूचा प्रकार। 
भूमंडळीं यात्रा थोर । दारूनें शोभती ॥ १५॥ 


नाना लोक रोगी होती । उष्ण औषधें सेविती । 


तेणें लोक आरोग्य होती । बन्हीकरेतां  ॥ १६॥ 
ब्राह्मणास तनुमनु । सूर्यदेव हुताशनु । 
येतद्विषई अनुमानु । कांहींच नाही. ॥ १७॥ 
लोकामधें जठरानळु । सागरी आहे वडवानळु। 


भूगोळाबाहेर आवर्णानळु । शिवनेत्री विदुल्यता ॥ १८॥ 


कुपीपासून अग्नी होतो । उंचदर्पणीं अग्नी निघतो । 
काष्टरमंथनी प्रगटतो । चकमकेनें ॥१९॥ 


अग्नी सकळां ठाई आहे । कठीण घिसणीं प्रगट होये । 
आग्यासर्पे दग्ध होये । गिरीकंदरें ॥२०॥ 


अग्नीकरितां नाना उपाये । अग्नीकरितां नाना अपाये । 
बिवेकेंबिण सकळ होये । निरर्थक ॥२१॥ 


भूमंडळीं लहानथोर । सकळांस वन्हीचा आधार। 
अग्नीमुखें परमेश्वर । संतुष्ट होये ॥२२॥ 


ऐसा अग्नीचा महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
उत्तरेत्तर अगाध महिमा । अग्नीपुरुषाचा ॥ २३॥ 


: समास ५ 








दासबोध 


अग्नीचे बळ जोपर्यंत असते, तोपर्यंत शत्रूला 
तात्काळ जिंकता येते. जोपर्यंत अग्नी असतो तोपर्यंत 
प्राणी जगतो. (९) 
अग्नीमुळेच नाना रस उत्पन्न होतात. त्यामुळे 
महारोगीसुद्धा निमिषमात्रात म्हणजे अगदी अल्पकाळात 
आरोग्यसंपन्न होतात. (१०) 
सूर्य सर्वांहून श्रेष्ठ आहे, पण त्याहूनही अग्नीचा 
प्रकाश श्रेष्ठ आहे. रात्री सर्व लोकास अग्नीच साह्यभूत 
किंवा मदतकर्ता होतो. (११) 
अंत्यजाच्या घरातला अग्नी आणला, तरी त्यामुळे 
दोष लागत नाही असे शास्त्र सांगते. कारण अग्नी हा 
सर्वांच्या गृहीचा पवित्रच असतो. (१२) 
अग्निहोत्र, नाना प्रकारचे यज्ञयाग अग्नीमुळेच यथासांग 
'पारपडतात. अग्नी याप्रकारे तृप्त झाला की सुप्रसन्न होतो. (१३) 
देव, मानव, दानव यांचे सर्व व्यवहार अग्नीमुळेच 
चालतात. सर्व लोकांचे कल्याण अग्नीमुळेच होते.(१४) 
थोरामोठ्यांच्या लग्नसमारंभात शोभेच्या दारूचे 
नानाप्रकार करतात. या जगात मोठमोठ्या यात्रा भरतात. 
त्या वेळीही दारूनेच त्यांना शोभा येते. (१५) 
अनेक लोकांना अनेक प्रकारचे रोग होतात तेव्हा 
उष्ण औषधे सेवन करून अग्नीच्या साहाय्यानेच लोक 
आरोग्यसंपन्न होतात. (१६) 
ब्राह्मणाचे तर तन मन आदी सर्वस्व म्हणजे सूर्य 
आणि अग्नी हेच होत. याविषयी अनुमान करण्याची 
आवश्यकताच नाही. (१७) 
लोकात जठरग्नी असतो. सागरात वडवाग्नी आहे. 
भूगोलाच्या बाहेर आवर्णानळ आहे, तर शंकराच्या डोळ्यांत 
वबीजरूपी अग्नी आहे. (१८) 
काचेच्या भिंगापासून अग्नी निर्माण होतो. तसाच 
तो उंच आरशातूनही प्रकट होतो. लाकडाच्या घर्षणाने 
आणि चकमकीच्या योगेही अग्नी प्रकट होतो. (१९) 
सर्व प्राणिमात्रांच्या ठायी अग्नी आहे. कठीण 
घर्षणाने तो प्रगट होतो. आग्या सर्पामुळे (मुखातून 
ज्वाला काढणाऱ्या सर्पामुळे) गिरिकंदरात आग लागून ती 
दग्ध होतात. (२०) 
अग्नीमुळेच नाना उपाय होतात किंवा नाना 
अपायही होऊ शकतात, म्हणून विवेकाची आवश्यकता 
आहे. विवेकाशिवाय सर्व निरर्थक ठसते. (२९१) 
या पृथ्वीतलावर सर्व लहान-थोरांना अग्नीचाच आधार 
असतो. अग्निमुखानेच परमेश्वर संतुष्ट होतो. (२२) 
असा हा अग्नीचा महिमा कितीही वर्णन केला 
तरी अपुराच होईल. त्याला द्यायला योग्य उपमाच 
नाही. अग्निपुरुषाचा महिमा हा उत्तरोत्तर जास्त अगाधच 
होणार आहे. (२३) 


दासबोध दशक १६ 


जीत असतां सुखी करी । मेल्यां प्रेत भस्म करी। 
सर्वभक्षकु त्याची थोरी । कायेम्हणोनी सांगावी ॥ २४॥ 


सकळ सृष्टीचा संव्हार । प्रळय करी वैश्वानर । 
वैश्वानरें पदार्थमात्र । कांहींच उरेना ॥ २५॥ 


नाना होम उदंड करिती । घरोघरीं वैशदेव चालती । 
नाना क्षेत्री दीप जळती । देवापासीं ॥२६॥ 


दीपाराधनें निल्मंजने । देवे बोबाळिजे जने। 
खरें खोटें निवडणे । दिव्य होतां ॥ २७॥ 


अष्टधा प्रकुर्ती लोक तिन्ही । सकळ व्यापून गाहिल्म वन्ही । 
अगाध महिमा वदनी । किती म्हणोनी बोत्यवा॥ २८॥ 


च्यारी शृंगे त्रिपदीं जात । दोनी शिरें सप्त हात। 
ऐसा बोलिला शास्त्रार्थ । प्रचितीविण  ॥ २९॥ 


ऐसा वन्ही उष्णमूर्ती । तो मी बोलिलों येथामती । 
न्यून्यपूर्ण क्षमा श्रोतीं । केलें पाहिजे ॥३०॥ 


: समास ६ 





ष्ड्र 





मनुष्य जिवंत असताना अग्नी त्याला सुख देतो 
आणि मेल्यावर तो प्रेताला भस्म करतो. अग्नी सर्वभक्षक 
आहे. त्याची थोरवी काय वर्णावी ? (२४) 

तो सर्व सृष्टीचा संहार करतो, सर्वांचा प्रलय करतो. 
पदार्थमात्रांपैकी काहीच शिल्लक उरत नाही. (२५) 

लोक नाना प्रकारचे होम करतात. घरोघरी वैश्वदेव 
चालतात. निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये देवापाशी दीप जळत 
असतात. (२६) 

दीपाराधना, नीरांजने इत्यादी अनेक प्रकारे देवाला 
लोक ओवाळतात. अग्निदिव्य करून लोक खऱ्याखोट्याची 
निवड परीक्षा करतात. (२७) 

अष्टधा प्रकती आणि तीनही लोक यांना व्यापून 
अग्नी राहतो, अशा त्या अग्नीचा महिमा मुखाने किती 
म्हणून वर्णन करावा. (२८) 

अग्नीला चार शिंगे, तीन पाय, दोन शिरे आणि 
सात हात आहेत, असा शास्त्रार्थ आहे. अग्नीची चार शुंगे 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. 

तीन पाय--कर्म, उपासना, ज्ञान 

दोन शिरे--प्रवृत्ती आणि निवृत्ती 

सात हात--भू: आदी ७ व्याहती 

हे प्रचीतीशिवाय थोडेच सांगितले जाते? (२९) 

अशा या उष्णमूर्ती अग्नीचे वर्णन मी यथामती 
केले आहे. यात अधिक-उणे झाले असेल, तर श्रोत्यांनी 
क्षमा केली पाहिजे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अग्निनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


दशक १६ 


1] 


: समास ६ 


वायोस्तवनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य हा वायदेव | याचा विचित्र स्वभाव। 
बायोकरितां सकळ जीव । वर्तती जनीं ॥१॥ 


वायोकरितां 
बायोकरितां 


श्वासोशध्वास । नाना विद्यांचा अभ्यास । 
शरीरास । चळण घडे ॥२॥ 


चळण वळण प्रासारण । निरोधन आणी आकोचन। 


प्राण अपान व्यान उदान । समान वायु ॥३॥ 
नाग कूर्म कर्कश वायो । देवदत्त धनंजयो। 
ऐसे हे वायोचे स्वभावो । उदंड असती ॥४॥ 





हा वायुदेव खरोखरच धन्य धन्य आहे. याचा 
स्वभाव जरा विचित्र आहे. या वायूमुळेच या जगात सर्व 
जीव जगत असतात. (१) 
वायूमुळेच जीवांना श्वासोच्छवास करता येतो. 
नाना विद्यांचा अभ्यास करता येतो. वायूमुळेच शरीरास 
चलनवलन घडते. २ 
चलन, वलन, प्रसारण, निरोध आणि आकुंचन 
हे सर्व वायूमुळे होते. शरीरात प्राण, अपान, व्यान, 
उदान आणि समान हे पाच मुख्य प्राण आहेत. यांच्या 
रूपाने वायूच माणसाच्या शरीरात वावरतो. (३) 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त आणि धनंजय हे पाच 
उपप्राण आहेत. अशा रीतीने वायूचे स्वभाव उदंड आहेत. (४) 


प्ठड 


बायो ब्रह्मांडी प्रगटला । ब्रह्मांडदेवतांस पुरवला । 
तेथुनी पिंडी प्रगटला । नाना गुणें ॥५॥ 
स्वर्गल्लेकीं सकळ देव । तैसेचि पुरुषार्थी दानव। 
मृत्यलोकींचे मानव । बिख्यात राजे ॥६॥ 


नरदेही. नाना भेदे । अनंत भेदाची श्रापदें। 
वनचरे जळचरें आनंदें । क्रोडा कारेती. ॥७॥ 


त्या समस्तांमध्यें वायु खेळे । खेचरकुळ अवघें चळे । 
उठती बन्हीचे उबाळे । वायोकरितां ॥८॥ 


वायो मेघाचें भरण भरी । सवेंच पिटून परतें सारी । 
वायो ऐसा कारबारी । दुसरा नाहीं ॥९॥ 


परी ते आत्मयाची सत्ता । वर्ते शरीरी तत्वता । 
परी व्यापकपणें यासमर्था। तुळणा नाहीं... ॥१०॥ 


गिरीहून दाट फौजा । मेघ उठिले लोककाजा। 


गर्जगर्जा तडक विजा । वायोबळें ॥११॥ 
चंद्र सूर्य  नक्षत्रमाळा । ग्रहमंडळें मेघमाळा। 
ये ब्रह्मांडी नाना कळा । वायोकरितां ॥१२॥ 


येकवटलें तें निवबडेना । कालवले तें वेगळें होयेना । 
तैसें हे बेंचाड नाना । केवी कळे ॥९३॥ 


वायो सुटे सरारां । असंभाव्य पडती गारा। 
तैसे जीव हे नीरा- । सरिसे पडती ॥ १४॥ 


वायुरूपें कमळकळा । तोचि आधार जळा। 
तया जळाच्या आधारे भूगोळा । शेषें धरिले ॥ ९५॥ 


शेषास पवनाचा आहार । आहारें फुगे शरीर 
तरी मग घेतला भार । भूमंडळाचा  ॥ १६॥ 


माहांकूर्माचें शरीर भलें । नेणों ब्रह्मांड पाल्थें घातलें। 
येवढें शरीर तें राहिलें । वायोचेनी ॥ १७॥ 


वाराहें आपुलें दंती । पृथ्वी धरिली होती| 


तयाची येवढी शक्ती । वायुबळें ॥१८॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । चौथा आपण जगदेश्वर। 
वायोस्वरू्प विचार । विवेकी जाणती ॥ १९॥ 


दशक १६: 





समास ६ दासबोध 
प्रथम वायू ब्रह्मांडात प्रगटला. तेथे ब्रह्मादी अनेक 
देवता त्याने निर्माण केल्या. नंतर तो अनेक प्रकारांनी 
पिंडात प्रगटला. (५) 
स्वर्गलोकातील सर्व देव, तसेच पुरुषार्थी असे दानव, 
मृत्युलोकातील मानव आणि इतर प्रख्यात राजे, (६) 
नरदेहातील अनेक भेद, अनंत भेदाची श्वापदे, 
वनचर, जलचर प्राणी वगैरे या वायूमुळेच आनंदात 
क्रीडा करीत असतात. (७) 
या सर्वांमध्ये वायू खेळत असतो. सर्व पक्ष्यांचे 
समुदायही वायूमुळेच उडतात. हालचाल करतात. आगीचे 
लोळही वायूमुळेच उठतात. (८) 
बायूच मेघांना आकाशात भरतो. नंतर स्वतःच 
त्यांना झोडपून दूर सारतो. वायूसारखा कारभारी दुसरा 
कुणी नाही. (९) 
शरीरातील वायू हा अंतरत्म्याच्या सत्तेत, त्याच्या 
इच्छेनुसार वागत असतो. पण बाहेरील वायू व्यापक आणि 
स्वतंत्र असल्याने त्याच्या सामर्थ्याला मर्यादाच नसते. (१०) 
पर्वताच्या शिखरांवाचून मेघांच्या दाट फौजा लोकांच्या 
कल्याणासाठी वायूच एकत्रित करतो. वायूच्या बळानेच 
मेघ गर्जना करू लागतात, विजा तडकू लागतात. (११) 
या ब्रह्मांडातील चंद्र, सूर्य, नक्षत्रमाला, ग्रहमंडले आणि 
मेघमाला इत्यादी नाना कळा वायूमुळेच होतात. (१२) 
वायूमुळेच पंचमहाभूते एकवटतात. ती वेगळी 
निवडून काढता येत नाहीत. त्यांचे मिश्रण झालेले असते 
ते वेगळे होऊ शकत नाही. याप्रमाणे हा सगळा गुंता 
झालेला असतो. तो कसा कळणार? (१३) 
मोठा सोसाट्याचा वारा सुटला कौ, असंभाव्य 
गारा पडू लागतात. तसेच त्या पाण्याबरोबर अनेक 
जीवही पडतात. (१४) 
कमळाला जसा देठाचा आधार असतो, तसा जल, 
भूगोल आणि शेष इत्यादींना वायूचा आधार असतो. (१५) 
वायू हा शेषाचा आहार आहे. त्या वायूने शेषाचे 
शरीर फुगते आणि मग तो भूमंडळाचा भार सहन 
करू शकतो. (१६) 
महाकूर्माचे शरीर भलेमोठे असते. त्याच्याकडे पाहिले 
की ब्रह्मांडच जणू पालथे घातले आहे की काय असे 
वाटते. ते एवढे प्रचंड शरीर वायूमुळेच राहते. (१७) 
वराहाने आपल्या दाढांवर पृथ्वी धारण केली होती. 
त्याला वायूच्या बळानेच एवढी शक्‍ती लाभली होती. (१८) 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर आणि चौथा स्वत: जगदीश्वर 
हे सर्व वायुस्वरूपच असतात. हा विचार विवेकी 
जाणतात. | (१९) 


दासबोध 


दशक १६ : समास ६ 


५४५ 





तेतिस कोटी सुरवर । अठ्यासी सहस्र क्रषेश्वर। 
सिध योगी भारेंभार। वायोकारेता|. ॥२०॥ 


नव कोटी कात्यायणी । छेपन कोटी च्यामुंडिणी। 
औट कोटी भूतखाणी । वायोरूपें ॥२१॥ 


भूतें देवतें नाना शक्ती । वायोरूप त्यांच्या वेक्ती । 
नाना जीव नेणों किती । भूमंडळी ॥२२॥ 
पिंडी ब्रह्मांडी पुरवला । बाहेर कंचुकास गेला। 
सकळां ठाई पुरवला । समर्थ वायु ॥२३॥ 
ऐसा हा समर्थ पवन । हनुमंत जयाचा नंदन। 
रघुनाथस्मरणीं तनमन । हनुमंताचें ॥ २४॥ 
हनुमंत वबायोचा प्रसीध । पित्यापुत्रांस नाहीं भेद । 
म्हणोनी दोघेहि अभेद । पुरुषार्थविषीं ॥ २५॥ 
हनुमंतास बोलिजे प्राणनाथ । येणें गुणें हा समर्थ। 
प्राणेंबिण सकळ वेर्थ । होत जातें ॥२६॥ 
मागें मृत्य आल हनुमंता । तेव्हां वायो रोधल् होता । 
सकळ देवांस आवस्ता । प्राणांत मांडले ॥२७॥ 
देव सकळ मिळोन । केलें वायूचें स्तवन 
बायो प्रसन्न होऊन । मोकळें केळे ॥२८॥ 


म्हणोनि प्रतापी थोर । हनुमंत ईश्वरी अवतार। 
याचा पुरुषार्थ सुरवर । पाहातचि राहिले ॥ २९॥ 
देव  कारागृहीं होते । हनुमंते देखिलें अवचितें। 
संव्हार करूनी लंकेभोंबतें । विटंबून पाडिळें ॥३०॥ 
उसिणें घेतलें देवांचे । मूळ शोधिलें राक्षसांचें । 
मोठें कौतुक पुछ्यकेताचें । आश्रीर्य वाटे ॥३१॥ 


रावण होता सिंह्यासनाबरी । तेथें जाऊन ठोंसरे मारी । 
लंकेमधें निरोध करी । उदक कैचे ॥३२१२॥ 


देवास आधार वाटला । मोठा पुरुषार्थ देखिला । 
मनामधे रघुनाथाला । करुणा करिती ॥३३॥ 


दैत्य आवघे संव्हारिळे । देवे तत्काळ सोडिले। 
प्राणीमात्र सुखी जाले । त्रयलोक्यवासी ॥ ३४॥ 








तेहतीस कोटी देव, अठ्ठ्याऐंशी हजार क्रषी श्वर, 
सिद्ध आणि भारंभार योगी हे सर्व वायुरूपच असतात. (२०) 
नवकोटी कात्यायनी, छप्पन्न कोटी चामुंडा आणि 
साडेतीन कोटी भूतयोनी ही सर्व वायुरूपच असतात. (२१) 
भूते, दैवते, नाना शक्‍ती यांचे देह वायुरूपच 
असतात. या भूमंडळावर असेच किती वायुस्वरूप जीव 
आहेत. ते कोण जाणणार? (२२) 
पिंड, ब्रह्मांडाला पुरून वायू बाहेरून आवरण 
करण्यास गेला आहे . असा हा वायू समर्थ असून 
सर्वांठायी पुरून उरला आहे. (२३) 
अशा या समर्थ वायूचा पुत्र हनुमान आहे. त्या हनुमंताचे 
तनमन रखघुनाथाच्या स्मरणात लागलेले आहे. (२४) 
हनुमंत हा वायूचा प्रसिद्ध पुत्र असून पितापुत्रात भेद 
नाही. म्हणून पुरुषार्थाच्या बाबतीत दोघेही समान आहेत. (२५) 
हनुमंताला प्राणनाथ म्हणतात. यावरून त्याचे सामर्थ्य 
किती आहे हे कळून येते. एक प्राण नसेल तर सर्व 
व्यर्थच जाते. (२६) 
पूर्वी सूर्यबिंब ग्रासण्यास गेला असता हनुमानाला 
इंद्राचे वज़ लागून मूर्च्छा आली, तेव्हा हनुमंताचा मृत्यूच 
ओढवला असता, पण वायूने सर्वांच्या प्राणांचा निरोध 
केला आणि त्यामुळे सर्व देवांची प्राणान्त अवस्था झाली. (२७) 
तेव्हा सर्व देवांनी मिळून वायूचे स्तवन केले. 
वायूने प्रसन्न होऊन सर्वांना मोकळे केले. (२८) 
(तेव्हा सर्व देवांनी हनुमंतास अनेक वर दिले) म्हणून 
असा हा थोर प्रतापी हनुमान म्हणजे ईश्वरी अवतारच आहे. 
सर्व देव थक्क होऊन याचा पुरुषार्थ पाहातच राहिले. (२९) 
देव रावणाच्या कारागृहात होते, हे हनुमंताने पाहिल्यावर 
त्याने अकस्मात अनेक राक्षसांचा संहार करून त्यांची 
विटंबना करून त्यांना लंकेभोवती फेकून दिले. (३०) 
रावणाने देवांना दिलेल्या कष्टाचे हनुमंताने उट्टे काढले. 
त्याने राक्षसांची पाळेमुळे खणून काढली. या पुच्छकेतूच्या 
पराक्रमाचे मोठे आश्चर्य आणि कौतुक वाटते. (३९) 
रावण सिंहासनावर बसला असता तेथे जाऊन 
हनुमंताने त्यास ठोसे मारले. लंकेमध्ये त्याने निरोध 
केला. त्यामुळे तेथे उदक मिळेनासे झाले. (३२) 
त्याचा तो मोठा पराक्रम पाहून देवांना आधार वाटला. 
त्यांनी मनामध्ये रघुनाथाला करुणेने आळविले. (२३३) 
तेव्हा त्यांनी सर्व दैत्यांचा संहार केला. देवांना 
तात्काळ कैदेतून सोडविले आणि त्रैलोक्यातील सर्व 
प्राणिमात्रांना सुखी केले. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' वायोस्तवनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )--18 


3.) 


५४६ दशक १६ : समास ७ दासबोध 
दशक १६ : समास ७ 
'महदभूतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचे मूळ अग्न पृथ्वीचे मूळ जीवन म्हणजे पाणी हे आहे. पाण्याचे 


अग्नीचे मूळ पबन । मागां निरोपिळे ॥१॥ 


आतां ऐका पवनाचें मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ। 
अत्यंतचि चंचळ । सकळांमधें ॥२॥ 


तो येतो जातो दिसेना । स्थिर होऊन बेसेना। 
ज्याचें रूप अनुमानेना । वेदश्रुतींसी ॥३॥ 


मुळीं मुळींचे स्पूर्ण । तेंचि अंतरात्म्याचें लक्षण । 
जगदेश्वरापासून त्रिगुण । पुढें जाले ॥४॥ 


त्रिगुणापासून जालीं भूतें । पावली पष्ट  दशेतें। 
त्या भूतांचें स्वरूप तें। विवेकें बोळखाबें ॥५॥ 


त्यामधे मुख्य आकाश । चौ भूतामधें विशेष। 
याच्या प्रकाशें प्रकाश । सकळ कांहीं. ॥६॥ 


येक विष्णु महद्धूत । ऐसा भूतांचा संकेत! 
परंतु याची प्रचीत । पाहिली पाहिजे ॥७॥ 


विस्तारें बोलिली भूतें । त्या भूतामधें व्यापक तें । 
विवरोन पाहातां येतें । प्रत्ययासी ॥८॥ 


आत्मयाच्या चपळपणापुढें । वायो तें किती बापुडें। 
आत्म्याचे चपळपण रेकडें। समजोन पाहावे. ॥९॥ 


आल्यावेगळें काम चालेना । आत्मा दिसेना ना आडळेना । 
गुप्तरूपें विचार नाना । पाहोन सोडी ॥ १०॥ 


पिंड ब्रह्मांड व्यापून धरिले ।॥ नाना शरीरीं विळासलें। 
विवेकी जनासी भासलें । जगदांतरीं ॥११॥ 


आत्म्याविण देहे चालती । हें तों न घडे कल्पांती । 
अष्टधा प्रकुर्तीच्या वेक्ती । रूपासी आल्या ॥ १२॥ 


मुळापासून सेबटवरी । सकळ कांहीं आत्माच करी । 
आत्म्यापैलिकडे निर्विकारी । परब्रह्म तें ॥१३॥ 
आत्मा शरीरीं वर्ततो । इंद्रियेंग्राम  चेष्टवितो। 
नाना सुखदुःखें भोगितो । देह्यात्मयोगें ॥ १४॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--18 8 





मूळ अग्नी हे आहे. अग्नीचे मूळ वायू हे आहे. याचे 
निरूपण पूर्वी केले आहे. (१) 
आता वायूचे मूळ जो अंतरात्मा त्याचे निरूपण 
ऐका. हा अंतरत्मा सर्वांमध्ये व्याप्त असून अत्यंतच 
चंचळ आहे. (२) 
तो येतो-जातो. पण दिसत नाही. जराही स्थिर 
होऊन बसत नाही. वेद आणि श्रुतीही त्याच्या रूपासंबंधी 
अनुमान करू शकत नाहीत. (३) 
मूळ परब्रह्माच्या ठिकाणी जे आद्य स्फुरण तेच 
अंतरत्म्याचे लक्षण आहे. यालाच जगदीश्वर म्हणतात. 
त्याच्यापासूनच पुढे त्रिगुण प्रकट झाले. (४) 
त्रिगुणापासूनच पुढे पंचमहाभूते स्पष्ट दशेला आली. 
विवेकाने त्या पंचमहाभूतांचे स्वरूप जाणून घ्यावे. (५) 
त्या पंचमहाभूतांमध्ये आकाश हे इतर चार 
महाभूतांपेक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण आहे. याच्या प्रकाशामुळेच 
सर्व काही प्रकाशित होते. (६) 
'*एक विष्णू महद्धूत' असे म्हटले जाते. परंतु 
विवेकाने याची प्रचीती घेतली पाहिजे. (७) 
सर्व भूतांचे विस्ताराने वर्णन केले आहे. त्या 
भूतामध्ये सर्वांत ते व्यापक आहे. याचा प्रत्यय आपणांस 
विवरणाने येतो. (८) 
अंतरात्मा हा इतका चपळ आहे को वायूही 
त्याच्या चंचळपणापुढे कमी पडतो. आत्म्याच्या चंचळपणाची 
रोकडी प्रचीती नीट समजून घ्यावी. (९) 
आत्म्याशिवाय कुठलेही काम होऊ शकत नाही. तो 
अत्यंत सूक्ष्म असल्याने दिसत नाही, आढळत नाही. पण तोच 
गुप्तरूपाने नाना प्रकारे विचार करून निश्चय करतो.(१०) 
अंतरात्मा पिंड-ब्रह्मांडास आत-बाहेर व्यापून असतो. 
नाना शरीरांत तोच विलसत असतो. विवेकी पुरुषांना 
जगदांतरी त्याचा प्रत्यय येतो. (११) 
अंतरत्म्याशिवाय देह चालू शकेल असे कल्यपांतीही 
घडू शकत नाही. अष्टधा प्रकृतीतील घटक जे पंचमहाभूते 
आणि त्रिगुण ते आत्म्यामुळे व्यक्‍त दशेस आले. (१२) 
मुळापासून शेवटापर्यंत सर्व काही अंतरात्माच करतो. 
निर्विकारी परब्रह्म हे आत्म्याच्या पलीकडील आहे.(१३) 
आत्मा हा शरीराच्या ठिकाणी राहातो. सर्व इंद्रियसमूहाला 
तोच चेतवितो तसेच देह आणि अंतरात्मा यांच्या 
संयोगाने नाना सुख- दुःखे भोगतो. (१४) 


दासबोध 


दशक १६ : समास ७ 


५४७ 





सप्तकंचुक हें ब्रह्मांड । त्यामधें सप्तकंचुक पिंड। 
त्या पिंडामधें आत्मा जाड । विवेकें बोळखा ॥ १५॥ 


शब्द ऐकोन समजतो । समजोन प्रत्योत्तर देतो। 
कठीण मृद सीतोष्ण जाणतो । त्वचेमधें ॥ १६॥ 


नेत्री भरोनी पदार्थपाहाणें । नाना पदार्थ परीक्षणे । 
उंच नीच समजणे । मनामधें ॥ ९१७॥ 


क़र्रद्ष्टी सौम्यदृष्टी । कपटदृष्टी कृपादृष्टी । 
नाना प्रकारीच्या दृष्टी । भेद जाणे ॥ १८॥ 
जिव्हेमधें नाना स्वाद । निवड जाणे भेदाभेद । 
जें जें जाणें तें तें विशद । बोळे ॥१९॥ 


उत्तम अन्नाचे परिमळ । नाना सुगंध परिमळ। 
नाना फळांचे परिमळ । घ्राणइंद्रियें जाणे ॥२०॥ 


जिव्हेनें स्वाद घेणेंबोलणें । पाणीइंद्रिये घेणें देणें । 


पाददइंंद्रिये येणें जाणें । सर्वकाळ ॥२१॥ 
शिस्नइंद्रिये सुरतभोग । गुदडुंद्रियें  मळेत्सर्ग। 
मनेंकरूनी सकळ सांग । कल्पून पाहे. ॥२२॥ 


ऐसे व्यापार परोपरी । त्रिभुवनी येकलाचि करी । 
त्याची वर्णावया थोरी । दुसरा नाही... ॥२३॥ 


त्याविण दुसरा कैचा । जे महिमा सांगावा तयाचा । 
व्याप आटोप आत्मयाचा । न भूतो न भविष्यति ॥२४॥ 


चौदा विद्या चौसष्टी कळा । धूर्तपणाच्या नाना कळा! 
बेद शास्त्र पुराण जिव्हाळा । तेणेंविण कैचा ॥ २५॥ 


येहलेकींचा आचार । परलेकीं सारासारविचार। 


उभय ल्ोकींचा निर्धार। आत्माच करी ॥ २६॥ 
नाना मतें नाना भेद । नाना संवाद वेबाद। 
नाना निश्चय भेदाभेद । आत्माच करी ॥ २७॥ 


मुख्य तत्व विस्तारले । तेणें तयास रूप आणिलें। 
येणेकरितां सार्थक जालें । सकळ कांही. ॥ २८॥ 


लिहिणें वाचणें पाठांतर करणें । पुसणें सांगणें अर्थ करणें। 
गाणें वाजवणे नाचणें । आत्म्याचकरितां ॥२९॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--18 0 








हे ब्रह्मांड सात आवरणांनी युक्‍त असून त्यातच सप्त 
आवरणांनी युक्‍त पिंड असतो. त्या पिंडामध्ये जो श्रेष्ट 
असा आत्मा असतो, तो विवेकाने जाणून घ्यावा. (१५) 
तोच शब्द ऐकून त्याचा अर्थ समजून घेतो आणि 
प्रत्युत्तही देतो. त्वचेच्या योगे तो कठीण, मृदू, तसेच 
शीत आणि उष्ण हेही जाणतो. (१६) 
नेत्रामध्ये भरून राहून नाना पदार्थ पाहतो, त्यांची 
परीक्षा करतो आणि मनामध्ये त्यातील श्रेष्ठ, कनिष्ठही 
समजतो. (१७) 
क्रूर दृष्टी, सौम्य दृष्टी, कपट दृष्टी, कृपा दृष्टी नाना 
प्रकारच्या दृष्टींमधील भेदही तो जाणतो. (१८) 
जिभेमध्ये राहून तो नाना स्वादामधील भेद-अभेद 
जाणू शकतो आणि जे जे जाणतो ते स्पष्ट करून सांगूही 
शकतो. बोलू शकतो. (१९) 
प्राणेंद्रियाच्या योगाने तो उत्तम अन्नाचा सुंदर वास, 
नाना प्रकारचे सुगंध, नाना फळांचे, फुलांचे गंध वगैरे 
जाणतो. (२०) 
जिभेने स्वाद घेणे आणि बोलणे, हाताने पदार्थ देणे 
आणि घेणे, आणि पायांनी येणे-जाणे वगैरे सर्व क्रिया 
सर्वकाळ अंतरात्माच करीत असतो. (२१) 
जननेंद्रियांनी कामभोग, गुदइंद्रियाने मलोत्सर्ग करणे, 
मनाने सर्व प्रकारच्या कल्पना करणे, (२२) 
असे परोपरीचे व्यापार त्रिभुवनात तो एकटाच 
करीत असतो. त्याची थोरवी वर्णन करायला त्याच्याशिवाय 
दुसर कोणी नाहीच. (२३) 
त्याच्याशिवाय दुसर कोणी नाहीच, तर त्याची 
थोरवी कशी वर्णावी ? अंतरात्म्याचा व्याप आणि त्याची 
कार्यशक्ती ही पूर्वी कधी झालेली नाही व पुढेही कधी 
होणार नाही, अशी विलक्षण आहे. (२४) 
चौदा विद्या, चौसष्ट कला, शिवाय धूर्तपणाच्या 
नाना कळा, तसेच वेद, शास्त्रे, पुराणे यांचे रहस्य हे सर्व 
अंतरात्म्यामुळेचे जाणणे शक्‍य आहे. त्याच्याशिवाय 
काहीही शक्‍य नाही. (२५) 
इहलोकातील आचार, परलोकासंबंधी सारासारविचार, 
याप्रमाणे उभय लोकांसंबंधी निर्धार अंतरात्माच करतो. (२६) 
नाना मते, नाना भेद, नाना संवाद आणि नाना विवाद, 
नाना निश्चय आणि भेदाभेद सर्व अंतरात्माच करतो. (२७) 
मुख्य तत्त्वाचा विस्तार होऊन या सृष्टीच्या व्यापास 
रूप प्राप्त झाले. या अंतरत्म्यामुळे सर्व काही सार्थक 
झाले आहे. (२८) 
लिहिणे, वाचणे, पाठांतर करणे, विचारणे, सांगणे, 
अर्थ करणे, गाणे, वाद्य वाजवणे, नाचणे हे सर्व काही 
अंतरत्म्याकरताच असते. (२९) 


५४८ दशक १६ 


नाना सुखें आनंदतो । नाना दुःखें कष्टी होतो। 
देहे धरितो आणी सोडितो । नानाप्रकारे  ॥ ३०॥ 


येकलाचि नाना देहे धरी । येकलाचि नटे परोपरी । 


नट नाट्यकळा कुसरी । त्याविण नाहीं. ॥३१॥ 
येकलाचि जाल्म बहुरूपी । बहुरूपी  बहुसाक्षपी। 
बहुरूपें बहुप्रतापी। आणी लंडी  ॥३२॥ 


येकल्मचि विस्तारल्या कैसा । पाहे बहुविध तमासा। 
दंपत्येंबिण कैसा । विस्तारला ॥३३॥ 


स्त्रियांस पाहिजे पुरुष । पुरुषासी पाहिजे स्त्रीवेष । 
ऐसा आवडीचा संतोष । परस्परे ॥३४॥ 
स्थूळाचें मूळ ते लिंग । लिंगामधें हे प्रसंग 
येणें प्रकारें जग । प्रत्यक्ष चाळे ॥ ३५॥ 


पुरुषांचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी होती उठाठेवी । 
परी या सूक्ष्माची गोबी । समजली पाहिजे ॥ ३६॥ 


स्थूळाकरितां वाटे भेद । सूक्षमी आवघेंचि अभेद । 
ऐसें बोलणें निरुध । प्रत्यया आलें ॥ ३७॥ 


बायकोने बायकोस भोगिळें। ऐसें नाही कीं घडलें। 
बायेकोस अंतरी लागलें । ध्यान पुरुषाचे ॥३८॥ 
स्त्रीसी पुरुष पुरुषासवधु । ऐसा आहे हा समंधु। 
याकारणें सूक्ष्म संवाद । सुक्ष्मीं च आहे ॥३९॥ 
पुरुषइछेमधें प्रकृती । प्रकृतीमधें पुरुषवेक्ती । 
प्रकृतीपुरुष बोलती । येणें न्यायें . ॥ ४०॥ 


पिंडावरून ब्रह्मांड पाहावें । प्रचीतीनें प्रचीतीस घ्यावें । 
उमजेना तरी उपमजाबें । विवरविवरों ॥४९॥ 


द्वेतडछा होते. मुळीं । तरी ते आली भूमंडळीं । 
भूमंडळीं आणी मुळीं । रुजु पाहावें. ॥४२॥ 


येथें मोठा जाला साक्षेप । फिटल् श्रोतयांचा आक्षेप । 
जे प्रकृतीपुरुषाचें रूप । निवडोन गेलें ॥ ४३॥ 


: समास ७ 





दासबोध 


अंतरात्माच नाना सुखांनी आनंदित होतो. नाना दुःखांनी 
कष्टी होतो. नाना प्रकारचे देह धरतो आणि देह सोडतो. (३०) 
अंतरात्मा एकटच नाना देह धारण करतो. एकटच नाना 
प्रकारे नटतो. नट, नाट्यकला कौशल्य अंतरत्म्याशिवाय 
काहीच होऊ शकत नाही. (३१) 
तो एकयच बहुरूपी होतो आणि बहुरूप्याप्रमाणे नाना 
सोंगे घेतो. तो बहुरूपी असून मोठा उद्योगी आहे. अनेक रूपे 
धारण करतो. कधी तो अत्यंत प्रतापी बनतो, तर कधी 
भित्र्याचे सोंग घेतो. (३२) 
तो एकटच असून त्याचा इतका अफाट विस्तार झालाच 
कसा हे एक आश्चर्यच आहे. दांपत्य नसून अंतरात्म्याचा एवढा 
विस्तार कसा काय झाला ? (३३) 
स्त्रीला पुरुष हवासा वाटतो. पुरुषाला स्त्री हवी असते. 
याप्रमाणे परस्परांना परस्परांच्या आवडीमुळे संतोष वाटतो. (३४) 
स्थूल देहाचे मूळ सूक्ष्म देहात आहे. सूक्ष्म देहातील 
वासनेमुळे स्त्रीपुरुष हा भेद निर्माण होतो. याप्रमाणे जगात 
प्रत्यक्ष व्यवहार चालतो. (३५) 
पुरुषांचा जीव आणि रित्रयांची जीबी असे मुळात नाही, पण 
अज्ञानी लोक उगीचच अशी उठाठेव करतात. परंतु सूक्ष्म देहातील 
हा वासनेचा गुंता मात्र विवेकाने जाणून घेतला पाहिजे. (३६) 
स्थूल देहामध्ये हा भेद दिसतो खरा, पण सूक्ष्माच्या 
ठिकाणी अभेदच असतो. असे हे निश्चयात्मक असून 
अनुभवास येणारे आहे. (३७) 
स्त्रीने स्त्रीचा उपभोग घेतला असे कधी घडत नाही. 
स्त्रीच्या अंतरी पुरुषाचेच ध्यान लागलेले असते. (३८) 
स्त्रीस पुरुष हवा असतो आणि पुरुषास वधू म्हणजे स्त्री 
हवी असते असा हा संबंध असतो. म्हणून या सूक्ष्म संवादाचे 
मूळ सूक्ष्म देहातच म्हणजे वासनेतच आहे. (३९) 
पुरुषाच्या ठिकाणी जी इच्छा ती म्हणजे प्रकृती आणि 
प्रकृतीमध्ये जी जाणीव तो पुरुष होय. या न्यायानेच लोक 
पुरुष-प्रकृती किंवा प्रकृति-पुरुष असे म्हणतात. (४०) 
याप्रमाणे पिंडावरून ब्रह्मांडाचा विचार करावा. पिंडातील 
अनुभवाने ब्रह्मांडातील अनुभव जाणावा. जर हे उमजत नसेल 
तर वारंवार विवरण करून समजून घ्यावे. (४१) 
मूळमायेतच द्वैताची इच्छा झाली. तेच द्वैत पुढे दृश्य 
सृष्टीत आले. दृश्य सृष्टीतील द्वैत आणि मूळमायेतील द्वैत यांचा 
मेळ घालून पाहावा. (४२) 
याप्रमाणे प्रकृति-पुरुषाचे रूप येथे स्पष्ट करून सांगितले 
आहे. त्यामुळे श्रोत्यांच्या आक्षेपाचे समाधान झाले आहे. हे 
'फारच मोठे कार्य साधले गेले आहे, असे श्रीसमर्थ म्हणतात. (४३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' महदभूतनिरूपणनाम ' समास सातवा समाप्त. 


1781 दासबोध ( मराठी )--18 0 


(]) (_) 





दासबोध दशक १६ : समास ८ ५४९ 
दशक १६ : समास ८ 
आत्मारामनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
नमूं गणपती मंगळमूर्ती । जयाचेनि मतिस्फूर्ती आता मंगलमूर्ती जो गणपती त्याला वंदन करू 


लोक भजती स्तवन करिती । आत्मयाचें ॥१॥ 


नमूं वैखरी वागेश्वरी । अभ्यांतरीं प्रकाश करी। 
नाना भरोवरी विवरी । नाना विद्या ॥२॥ 


सकळ जनामधें नाम । रामनाम उत्तमोत्तम । 
श्रम जाउनी विश्राम । चंद्रमोळी पावला ॥३॥ 


महिमा थोर । रूप कैसें उत्तरोत्तर। 
परमेश्वर । त्रयलोक्यधर्ता  ॥४॥ 


आत्माराम चहुंकडे । लोक वावडे जिकडे तिकडे । 
देहे पडे मृत्य घडे। आत्मयाविण  ॥५॥ 


नामाचा 
परात्पर 


जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा । जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा । 


आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्मात्मा । देवदानवमानवी ॥ ६॥ 
सकळ मार्ग चालती बोलती । अवतारपंगतीची गती। 
आत्म्याकरितां होत जाती । ब्रह्मादिक ॥७॥ 
नादरूप जोतीरूप । साक्षरूप सत्तारूप। 
चैतन्यरू्प  सस्वरूप । दरष्ट्रू्प जाणिजे ॥८॥ 
नरोत्तमु वीरोत्तमु । पुरुषोत्तमी खघोत्तमु। 
सर्वोत्तमु उत्तमोत्तमु । त्रयलोक्यवासी ॥९॥ 


नाना खटपट आणी चटपट । नाना लटपट आणि झटपट। 
आत्मा नस्तां सर्व सपाट । चहुंकडे ॥१०॥ 


आत्म्याविण वेडें कुडें । आत्म्याविण मडें बापुडें। 
आत्म्याविण थडें रोकडें । शरीराचें ॥११॥ 


आत्मज्ञानी समजे मनीं । पाहें जनीं आत्मयाल्मगुनी। 
भुवनीं अथवा त्रिभुवनी । आत्म्याविणें बोस ॥ १२॥ 


परम सुंदर आणि चतुर । जाणे सकळ सारासार। 
आत्म्याविण अंधकार । उभय लोकीं ॥ १३॥ 





या. त्याच्यामुळे बुद्धीमध्ये स्फूर्ती उत्पन्न होते आणि 
लोक आत्म्याचे स्तवन व भजन करतात. (१) 

नंतर वाणीरूपी वागीश्वरीला नमन करू या. तिच्या 
कृपेनेच अंतरात प्रकाश पडतो. तिच्यामुळेच नाना विद्या, 
नाना प्रकारे विवरण करून स्पष्ट केल्या जातात. (२) 

सर्व लोकांत रामनाम हे सर्व नामांत उत्तमोत्तम 
आहे. रामनामाच्या प्रभावाने चंद्रमौळी शंकरांचा शीण 
नाहीसा होऊन त्यांना विश्राम प्राप्त झाला. (३) 

नामाचा महिमा थोर आहे. नामाच्या योगे परमेश्वराच्या 
सगुण रूपाचे म्हणजे त्रैलोक्‍्याच्या धर्त्याचे रूप प्रगट होते 
आणि उत्तरोत्तर प्रगती होऊन निर्गुण, निराकार जो परात्पर 
त्याच्या स्वरूपाशी तादात्म्य होते. (४) 

आत्माराम हा अंतर्यामी रूपाने सगळीकडे व्यापून 
आहे. त्याच्या योगाने लोक जिकडे-तिकडे वावरत 
असतात. आत्मा देह सोडून गेला कौ, आत्म्याशिवाय 
देहाचा मृत्यू घडून येतो. (५) 

देव, दानव व मानव आत्म्याला अनेक नावांनी 
ओळखतात. जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, जगदात्मा, 
विश्वात्मा, गुप्तात्मा, आत्मा, अंतरात्मा, सूक्ष्मात्मा ही 
त्याचीच नावे आहेत. (६) 

अंतरात्म्यामुळेच जगातील सर्व मार्ग चालतात, 
बोलतात, नाना अवतारांची मालिका, त्यांचे कार्य 
आत्म्यामुळेच घडून येते. ब्रह्मादिक देव आत्म्यामुळेच 
येतात आणि जातात. (७) 

त्या आत्म्यालाच नादरूप, ज्योतीरूप, साक्षरूप, 
सत्तारूप, चैतन्यरूप, स्वस्वरूप, द्रष्टरूप म्हणून जाणतात. (८) 

त्यालाच नरोत्तम, वीरोत्तम, पुरुषोत्तम, र॒घूत्तम, सर्वोत्तम, 
उत्तमोत्तम, त्रैलोक्यवासी असेही म्हणतात. (९) 

जगातील नाना खटपटी, चटपटी, लटपटी आणि 
झटपटी, सर्व घटना, अंतरत्म्याच्या योगेच चालतात. 
आत्मा नसेल तर चहूकडे उजाड होऊन जाईल.(१०) 

आत्म्याविना सर्व वेडेबाकडेच होते. शरीर मढे 
बनते. आत्म्याशिवाय शरीराचे थंडगार शव बनते. ही 
अनुभवाची गोष्ट आहे. (११) 

आत्मज्ञानी असतो तो हे सर्व जाणतो. लोकांकडे 
पाहताना तो त्यांच्या आत्मस्वरूपाकडेच पाहात असतो. घरात 
अथवा त्रिभुवनात आत्म्याशिवाय सर्व ओसच आहे (१२) 

अंतरात्मा हा परम सुंदर आणि चतुर असून सर्व 
सारासार विवेक तो जाणतो. आत्म्याशिवाय इहलोकी 
आणि परलोकी सगळा अंधारच पसरतो. (१३) 


८५५० 


दशक १६ : समास ८ 


दासबोध 





सर्वांगी सिध सावध । नाना भेद नाना वेध। 
नाना खेद आणी आनंद । तेणेंचिकारेता| ॥ ९४॥ 


रंक अथबा ब्रह्मादिक । येकचि चालवी अनेक! 
पाहावा नित्यानित्यविवेक । कोण्ही येके ॥ १५॥ 


ज्याचे घरीं पदमिणी नारी । आत्मा तंवरी आवडी धरी । 
आत्मा गेल्यां शरीरीं । तेज कैंचें ॥१६॥ 


आत्मा दिसेना ना भासेना । बाह्यात्कारें अनुमानेना। 
नाना मनाच्या कल्पना । आत्मयाचेनी  ॥ १७॥ 


आत्मा शरीरीं वास्तव्य करी । अवघें ब्रह्मांड विवरी भरी । 
बासना भावना परोपरी । किती म्हणोनी सांगाव्या॥ १८॥ 


अनंत वृत्ती । अनंत कल्पना धरिती । 
॥१९॥ 


मनाच्या 
अनंत प्राणी सांगों किती । अंतर त्यांचें 


अनंत राजकारणें धरणें । कुबुधी सुबुधी विवरणें। 
कळों नेदणें चुकावणें । प्राणीमात्रांसी ॥ २०॥ 


येकास येक जपती टपती । येकास येक खपती लपती। 
शत्रुपणाची स्थिती गती । चहुंकडे ॥२१॥ 


पृथ्वीमधें परोपरी । येकास येक सिंतरी। 
कित्तेक भक्‍त परोपरी । परोपकार करिती ॥ २२॥ 


येक आत्मा अनंत भेद । देहेपरत्वें घेती स्वाद । 


आत्मा ठाईंचा अभेद । भेदहि धरी ॥२३॥ 
पुरुषास स्त्री पाहिजे । स्त्रीस पुरुष पाहिजे। 
नवरीस नवरी पाहिजे । हें तों घडेना  ॥ २४॥ 


फुर्षाचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी नाहीं उठाठेवी । 
विषयसुखाची गोबी । तेथें भेद आहे. ॥ २५॥ 


ज्या प्राण्यास जो आहार । तेथेंचि होती  तत्पर। 
पशूचे आहारी नर। अनादरेंबर्तती ॥ २६॥ 


देहेभेद । गुप्त प्रगट उदंड भेद 
॥२७॥ 


आहारभेद 
तैसाचि जाणावा आनंद । वेगळाला 








अंतरात्मा सर्वांगांनी परिपूर्ण असून सिद्ध आणि सावध 
असतो. त्याच्यामुळेच नाना भेद, नाना वेध, नाना खेद 
आणि नाना प्रकारचे आनंद यांचा अनुभव येतो. (१४) 
रंक असो वा ब्रह्मादी देव असोत, एक अंतरत्माच 
या सर्वांना चालवतो. म्हणून मनुष्याने नित्यानित्यविवेक 
करावा. (१५) 
एखाद्याची स्त्री अत्यंत सुंदर असली तरी तिच्यात 
आत्मा असतो तोवर माणूस तिच्यावर प्रेम करतो. तिच्या 
शरीरातून आत्मा निघून गेला, तर तेथे तेज कसे राहील ? (१६) 
आत्मा दिसत नाही, अथवा भासतही नाही. बहिर्मुख 
वृत्तीने त्याचे अनुमानही करता येत नाही. मनात येणाऱ्या 
नाना कल्पनाही आत्म्यामुळेच येत असतात. (१९७) 
आत्मा शरीरात वास्तव्य करतो आणि तेथे तो साऱ्या 
ब्रह्मांडाचा विचार करतो. ब्रह्मांड भरूनही राहतो. त्याचप्रमाणे 
त्याच्यामुळेच मनात अनेक प्रकारच्या वासना, भावना उत्पन्न 
होतात. त्या किती म्हणून सांगाव्यात. (१८) 
मनाच्या अनंत वृत्ती असतात, मनात अनंत 
कल्पना उत्पन्न होतात. जगात अनंत प्राणी आहेत. त्यांचे 
अंतरंग कसे सांगता येईल? (१९) 
मनुष्य अनंत राजकारणे करतो, धरतो, सोडतो; कुबुद्धी 
आणि सुबुद्धी यांचे विवरण करतो, आपले अंतरंग कुणास 
कळू देतो, कुणास कळू देत नाही. कोणास तो चुकवतो. 
याप्रमाणे प्राणिमात्र अंतरात्म्याच्या साहाय्याने अनेक गोष्टी 
करीत असतात. (२०) 
कुणी कुणाला जपत असतात, तर कुणी कुणाला 
मारायला टपलेले असतात. कुणी कुणाला खपवतात, तर 
कुणी लपून राहतात. अशा प्रकारची शत्रुत्वाची भावना 
चहूकडे दिसून येते. (२९) 
या पृथ्वीतलावर कुणी कुणाला फसवीत असतो, 
तर कित्येक भक्‍त असे असतात की, ते नाना प्रकारे 
परोपकार करीत असतात. (२२) 
'एकच आत्मा असून देहापरत्वे नाना भेद उत्पन्न 
होतात आणि निरनिराळ्या प्रकारचे फलभोग भोगावे 
लागतात. आत्मा खरे तर आपल्यापरीने अभेदच आहे. 
पण तो भेद करतो आहे असे वाटते. (२३) 
पुरुषाला स्त्री पाहिजे असते. स्त्रीला पुरुष हवा असतो. 
नवरीला नवरीच पाहिजे असे तर घडतच नाही. (२४) 
पण पुरुषांचा तो जीव आणि रित्रयांची जीबी असा 
भेद तर करताच येत नाही. विषयसुखाच्या बाबतीत मात्र 
भेद असतो. (२५) 
ज्या प्राण्याचा जो आहार असतो, तेथे तो तत्पर असतो. 
पशूंच्या आहाराबद्दल माणसे अनादराने वागतात. (२६) 
आहारभेद, देहाचे निरनिराळे भेद, यांशिवाय काही 
प्रगट काही गुप्त असे उदंड भेद असतात. त्याप्रमाणे 
प्रत्येकाचा आनंदही वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. (२७) 


दासबोध 


सिंधु भूगर्भांची  नौरें। त्या नीरामधीलळ शरोरें। 
आवर्णोदकाचीं जळचरें। अत्यंत मोठीं ॥ २८॥ 


सूक्ष्म दृष्टी आणितां मना । शरीराचा अंत लागेना । 
मा तो अंतरात्मा अनुमाना । कैसा येतो. ॥ २९॥ 


देह्यात्मयोग शोधून पाहिला । तेणें कांहीं अनुमानला। 
स्थूळसूक्ष्माचा गलबल्म । गथागोवी ॥३०॥ 


गथागोबी उगवाव्याकारणें । केलीं नाना निरूपणें। 


दशक १६: समास ९ 





८५१९ 


समुद्रातील पाणी, भूगर्भातील पाणी या पाण्यामध्येही 
प्राणी असतात. आवर्णोदकातील जलचर प्राणी तर 
अत्यंत मोठे असतात. (२८) 
सूक्ष्म दृष्टीने जरी मनाशी विचार केला तर आपल्या 
स्वतःच्या शरीराचाही अंत आपल्याला लागत नाही. मग 
अत्यंत सूक्ष्म असा जो अंतरात्मा त्याचे अनुमान कसे 
करता येईल? (२ 
देह आणि आत्मा यांच्या संयोगासंबंधी शोध घेण्याचा 
प्रयत्न केला, तर अंतरत्म्यासंबंधी काहीसे अनुमान करता 
येते. पण देह स्थूल आणि आत्मा सूक्ष्म त्यामुळे या 
स्थूलसूक्ष्माच्या गुंतागुंतीमुळे मोठा गोंधळ उडतो. (३०) 
हा गुंता उलगडावा म्हणूनच अनेकांनी अनेक 
प्रकारे निरूपणे केली आहेत. वास्तविक अंतरात्माच 
कृपाळूपणे अनेकांच्या मुखांतून बोलला आहे असे 


अंतरात्मा कृपाळुपणें । बहुतां मुखें बोलिला ॥ ३१॥ ' श्रीसमर्थ सांगतात. (३१) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मारामनिरूपणनाम ' समास आठवा समाप्त. 
०० 
दशक १६ : समास ९ 
नाना उपासनानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीमधें लोक नाना । त्यास नाना उपासना। येथे प्रारंभी श्रोता प्रश्‍न करीत आहे. तो म्हणतो 


भावार्थे प्रवर्तळे भजना । ठाई ठाई ॥१॥ 


आपुल्या देवास भजती । नाना स्तुती स्तवनें करिती । 
जे ते निर्गुण म्हणिती । उपासनेसी ॥२॥ 


याचा कैसा आहे भाव । मज सांगिजे अभिप्राब। 
अरे हा स्तुतीचा स्वभाव । ऐसा आहे ॥३॥ 


निर्गुण म्हणिजे बहुगुण । बहुगुणी अंतरात्मा जाण। 
सकळ त्याचे अंश हें प्रमाण । प्रचित पाहा ॥४॥ 


सकळ जनासी मानावे तें । येका अंतरात्म्यास पावतें। 
अधिकारपरत्वें तें । मान्य कौजे ॥५॥ 


श्रोता म्हणे हा अनुमान । मुळीं घाल्ग्वे जीवन। 
ते पावे पानोपान । हे सध्या प्रचिती ॥६॥ 





को, पृथ्वीमध्ये अनेक लोक आहेत. त्यांच्या नाना 
प्रकारच्या उपासना आहेत. जागोजागी लोक भावार्थाने 
भजन करीत असतात. (१) 

आपल्या आवडीच्या देवाला ते भजतात. त्याची 
नाना प्रकारे स्तुती-स्तवने करतात. प्रत्येक जण आपल्या 
उपासनेला निर्गुण म्हणतो. (२) 

यात काय भाव आहे? याबद्दल आपले मत काय आहे 
ते मला सांगावे. यावर वकता म्हणतो की, अरे, आपापल्या 
देवाची स्तुती करवी असा माणसाचा स्वभावच असतो (३) 

निर्गुण असे म्हणणे मायेमुळेच शक्‍य होते आणि ती 
माया बहुगुणी असल्याने निर्गुणच बहुगुणी आहे, असे म्हटले 
जाते. वास्तविक चंचळ अंतरात्माच बहुगुणी आहे. सर्व 
देव हे त्याचेच अंश आहेत, हे अनुभवाने जाणून घ्यावे (४) 

सर्व लोकांना जे मान्य होते, ते अंतरत्म्याला 
पावते. आपल्या अधिकारानुरूप सर्वांचा अंतरात्मा एकच 
आहे की नाही हे पटेल. (५) 

यावर श्रोता म्हणतो की, ही कल्पना आहे. 
झाडाच्या मुळांना पाणी घालावे लागते, तेव्हा ते पानोपानी 
पोहोचते. ही रोकडी प्रचीती आहे. (६) 


५५२ 


वक्ता म्हणे तुळसीवरी । उदक घालावें पात्रभरी। 
परी न थिरे निमिषभरी । भूमीस भेदे ॥७॥ 


थोरा वृक्षास कैसें करावें । सेंड्या पात्र कैसें न्यावें। 
याचा अभिप्राव देवें । मज निरोपाबा ॥८॥ 


प्रजन्याचें उदक पडतें। तें तों मुळाकडे येतें। 
हात चि पाबेना तेथें । काये करिती ॥९॥ 


सकळास मूळ सांपडे । ऐसें पुण्य कैंचें घडे। 
साधुजनाचें पवाडे । विवेकी मम 1॥९०॥ 


तथापी वृक्षांचेनि पडिपाडें । जीवन घालितां कोठें पडे। 
ये गोष्टीचें सांकडें। कांहींच नाही. ॥११॥ 


मागील आशंकेचें निर्शन । होता. जालें समाधान| 


आतां गुणास निर्गुण । कैसें म्हणती  ॥ १२॥ 
चंचळपणें विकारलें । सगुण ऐसें बोलिलें। 
येर तें निर्गुण उरलें । गुणातीत ॥१३॥ 


बक्ता म्हणे हा विचार । शोधून पाहावें सारासार । 
अंतरीं राहातां निर्धार । नांब नाहीं ॥९१४॥ 


विवेकेंचि तो मुख्य राजा । आणि सेवकाचें नांव राजा । 
याचा विचार समजा । वेबाद खोटा ॥ १५॥ 
कल्यपांतप्रळई॑ जें उस्लें। तें निर्गुण ऐसें बोलिलें। 
येर तें अवघेंचि जालें । मायेमधें ॥१६॥ 


सेना 
शब्द 


शाहार बाजार नाना यात्रा लाहानथोर। 
उठती अपार । कैसे निवडावे ॥ १७॥ 


काळामधें प्रज्यन्यकाळ । मध्यरात्री होतां निवळ। 
नाना जीब बोलती सकळ । कैसें निवडावे ॥१८॥ 


नाना देश भाषा मतें । भूमंडळीं असंख्यातें। 
बहु क्रषी बहु मतें । कैसी निवडावी ॥ १९॥ 


वृष्टि होतांच 
नाना तरु 


अंकुर । सृष्टीवरी निघती अपार। 
लहानथोर । कैसे निबडावे ॥२०॥ 


दशक १६ : 





समास ९ दासबोध 
यावर वक्ता म्हणतो को, तुळसीच्या रोपाला 
भांडंभर पाणी घातले तरी ते वर पानावर राहात नाही, ते 
एका क्षणात जमिनीला भेदून मुळाकडेच जाते. (७) 
तेव्हा श्रोता म्हणाला की, तुळशीचे ठीक आहे, पण 
मोठ्या वृक्षाच्या बाबतीत काय करावे ? त्याच्या शेंड्यापर्यंत 
पात्र कसे न्यावे ? याचा अभिप्राय स्वामींनी मला स्पष्ट 
करून सांगावा. (८) 
पावसाचे पाणी मोठ्या वृक्षावर पडते, पण तेही 
मुळाकडेच जाते. पात्राने पाणी घालायला हात पुरत नसेल 
तर काय करवे? (९) 
सगळ्यांनाच मूळ सापडेल इतके त्यांचे पुण्य कोठे 
असते ? साधुसंतांचे विवेकी मन मात्र मुळापर्यंत म्हणजे 
अंतरात्म्यापर्यंत जाऊन पोहोचते. (१०) 
तथापि वृक्षाच्या दृष्टातावरून झाडाला कोठेही पाणी 
घातले तरी ते कोठे जाते हे लक्षात येईल. म्हणून काहीच 
अडचण राहाणार नाही. (११) 
मागे जी शंका विचारली होती, तिचे निरसन 
झाल्याने श्रोत्यास समाधान झाले. आता गुणाला निर्गुण 
कसे म्हणतात, ही शंका राहिली. (१२) 
जे चंचळपणे विकार पावते, त्याला सगुण म्हणतात. 
याखेरीज जे गुणातीत उरते ते निर्गुण होय. (९१३) 
वक्ता म्हणतो, हा विचार कळण्यासाठी सारासारविवेकाने 
सार काय हे शोधून काढावे व त्यासंबंधी स्वानुभवाने निर्धार, 
निश्चय झाला की ' निर्गुण' हे नावही मग उस्त नाही.(१४) 
एक खराच राजा असतो आणि एका सेवकाचे 
नाव राजा असते. विवेकानेच खरा कोण हे जाणून घ्यावे. 
तेथे वादविवाद करणे योग्य नाही. (१५) 
प्रलयकाळी कल्पान्त झाल्यावरही जे शिल्लक 
उरते, त्यास ' निर्गुण' म्हणावे. याखेरीज जे जे काही सर्व 
उत्पन्न होते, ते मायेमध्येच येते. (१६) 
सैन्यामध्ये, शहरामध्ये, बाजारामध्ये तसेच लहान- 
मोठ्या यात्रांमध्ये अपार शब्द उठतात, त्यांची निवड 
कशी करवी? (१७) 
पर्जन्यकाळात दिवसभर पाऊस कोसळून मध्यरात्री 
जरा निवळला की, नाना जीव सर्व एकदमच आवाज 
करू लागतात. त्यांची निवड कशी करावी? (१८) 
पृथ्वीतलावर नाना देश आहेत. त्यांत अनेक प्रकारच्या 
भाषा आहेत. त्यांत असंख्य मते आहेत. शिवाय अनेक 
क्रषी असून त्यांचीही वेगवेगळी अनेक मते आहेत. त्यांत 
निवड कशी करावी ? (१९) 
पाऊस पडला की पृथ्वीवर नाना बीजे अंकुरतात. 
या सृष्टीमध्ये नाना प्रकारचे अपार तरू, लहान-थोर वृक्ष 
निर्माण होतात. त्यातून निवड कशी करावी? (२०) 


दासबोध 


दशक १६ : समास १० 


५५३ 


ऑॅरणारणाीणशारशांशारशाोरशाशाशिरशार??शाशिौण?थाश?णाा्ण:?्पपपपत-:::.67..१76-73_.िदिळेळळूळूळूळूळूळूड-- 


खेचरे भूचरें जळचरें। नाना प्रकारीचीं शरीरें। 


नाना रंग चित्रविचित्रे । कैसी निवडावी ॥ २१॥ 
कैसें दृश्य आकारलें। नानापरी विकारलें। 
उदंडचि पैसावलें । कैसें निवडावे ॥२२॥ 
पोकळीमधें गंधर्वनगरें। नाना रंग लाहानधोरें। 


बहु वेक्ति बहु प्रकारें । कैसी निवडावी ॥ २३॥ 


दिवसरजनीचे प्रकार । चांदिणें आणी अंधकार। 
विचार आणी अविचार । कैसा निवडावा ॥ २४॥ 


वबिसार आणी आठवण । नेमस्त आणी बाष्कळपण । 
प्रचित आणी अनुमान । येणें रीती. ॥ २५॥ 


न्याय आणी अन्याय । होय आणी न हेोये। 
विवेकेंबिण काये । उमजों जाणे ॥ २६॥ 


कार्यकर्ता आणीनिकामी । शूर आणी कुकर्मी। 
धर्मी आणी अर्धर्मी । कळल् पाहिजे ॥ २७॥ 


धनाढ्य आणी दिवाळखोर । साव आणी तश्‍कर। 
खरें खोटें हा विचार । कळला पाहिजे ॥२८॥ 


वरिष्ठ आणी कनिष्ठ । श्रष्ट आणी अंतरनिष्ट। 








आकाशात संचार करणारे, पृथ्वीवर विचरण करणारे 
आणि जलात विहार करणारे प्राणी, पक्षी अशी नाना 
प्रकारची शरीरे आहेत. ती चित्रविचित्र नाना रंगांचीही 
असतात. त्यांतून निवड कशी करावी? (२९१) 
हे दृश्य विश्व याप्रकारे आकारास येऊन त्यात नाना 
प्रकारचे विकार उत्पन्न होऊन त्याचा अफाट विस्तार 
झाला आहे. यात निवड कशी करावी? (२२) 
आकाशाच्या पोकळीत नाना गंधर्व नगरे दिसतात. 
ती लहान-थोर नाना रंगाची असतात. त्यामध्ये नाना 
प्रकारच्या आकृती दिसतात. त्यांमध्ये निवड करणे 
अशक्यच असते. (२३) 
दिवस आणि रात्र, चांदणे आणि अंधकार, विचार 
आणि अविचार यांत निवड कशी करायची ? (२४) 
विस्मरण आणि स्मरण, शिस्त आणि गैरशिस्त, 
प्रचीती आणि अनुमान यांतही निवड करणे याप्रमाणेच 
कठीण आहे. (२५) 
न्याय आणि अन्याय, होय अथवा नाही याचा 
निवाडा विवेकाशिवाय होऊच शकत नाही. (२६) 
कोण कार्यकर्ता आहे आणि कोण निकामी 
आहे, कोण शूर आहे आणि कोण वाईट कर्मे करणारा 
आहे, कोण धार्मिक आहे आणि कोण अर्धर्मी आहे 
हे कळलेच पाहिजे. (२७) 
धनाढ्य कोण आहे आणि दिवाळखोर कोण आहे, 
सज्जन कोण आहे आणि चोर कोण आहे, काय खरे 
आणि काय खोटे आहे, हा विचार कळलाच पाहिजे. (२८) 
वरिष्ठ कोण आहे आणि कनिष्ठ कोण आहे, भ्रष्ट 
कोण आहे आणि अंतरनिष्ठ कोण आहे, हे सारासारविवेकाने 


सारासार विचार प्रष्ट। कळल पाहिजे ॥ २९॥ स्पष्टपणे जाणून घेतले पाहिजे. (२९) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'नाना उपासनानिरूपणनाम ' समास नववा समाप्त. 
शि 
दशक १६ : समास १० 
गुणभूतनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
पंचभूते चाळे जग । पंचभूतांची  लगबग। येथे श्रोता वक्‍्त्यास प्रश्‍न करीत आहे की, 


पंचभूते गेल्यां मग। कावे आहे ॥१॥ 


श्रोता वक्‍्तयास बोले । भूतांचे महिमे वाढविले। 
आणि त्रिगुण कोठें गेळले। सांगा स्वामी ॥२॥ 





पंचभूतांनी जग चालते. जगात सर्वत्र पंचमहाभूतांचीच 
लगबग (कार्य) चाललेली दिसून येते. ती पंचमहाभूते 
लय पावली कौ मग काय उरते? (१) 

श्रोता वक्‍्त्याला प्रश्‍न करतो की, स्वामी, 
सारासारविवेकात पंचमहाभूतांचे फारच महत्त्व वाढविलेले 
दिसते आणि मग त्रिगुण कोठे गेले, हे आपण कृपा 
करून सांगावे. (२) 


५५४ दशक १६ 


अंतरात्मा पांचवें भूत । त्रिगुण त्याचें अंगभूत । 
सावध 'करूनियां चित्त । बरें पाहें ॥३॥ 


भूत म्हणिजे जितुकें जालें । त्रिगुण जाल्यांत आलें । 
इतुकेन मूळ खंडलें । आशंकेचें ॥४॥ 


भूतावेगळे कांहीं नाहीं । भूतजात हे सर्वहि। 
येकावेगळे येक कांहीं । घडेचिना ॥५॥ 


आत्म्याचेनी जाला पवन । पवनाचेन प्रगटे अग्न] 


अग्नीपासून जीवन । ऐसें बोलती ॥६॥ 
जीवन आवघे डबाबिलें। तें रविमंडळें आळळें। 
बन्हीवायोचेने- जालें । भूमंडळ ॥७॥ 


बन्ही वायो रबी नस्तां । तरी होते उदंड सीतळता। 
ते सीतळतेमधें उष्णता । येणें न्यायें ॥८॥ 


आवघें वर्मासी वर्म केलें । तरीच येवढें फांपावलें। 
देहेमात्र तितुकें जालें । वर्माकरितां ॥९॥ 


आवघे सीतळचि असतें । तरी प्राणीमात्र मरोनी जातें। 
आवघ्या उष्णेंचि करपतें । सकळ कांहीं. ॥१०॥ 


भूमंडळ आळोन गोठलें। तें रविकिर्णे वाळोन गेलें। 
मग सहज चि देवें रचिले । उपायासी ॥११॥ 


म्हणोनी केल्य प्रज्यन्यकाळ । थंड जाळें भूमंडळ 
पुढें उष्ण कांहीं सीतळ । सीतकाळ जाणावा ॥ १२॥ 


सीतकाळें कष्टले लोक । कर्पोन गेलें वृक्षादिक। 
म्हणोन पुढें कौतुक । उष्णकाळाचें ॥ १३॥ 


त्याहिमधें 
सीतकाळ 


ऐसें येकामागें येक केलें । विलेनें नेमस्त लाविलें । 
येणेंकरितां जगले । प्राणीमात्र ॥१५॥ 


नाना रसें रोग कठीण । म्हणोनी औषधी केल्या निर्माण! 
परंतु सृष्टीचे विवरण । कळलें पाहिजे ॥१६॥ 


देहेमूळ रक्त  रेत। त्या आपाचे होती दात। 
ऐसीच भूमंडळीं प्रचित । नाना स्लांची 


प्रातःकाळ । माध्यानकाळ सायंकाळ। 
उष्णकाळ । निर्माण केळे ॥ १४॥ 


: समास ९० 





॥ १७॥ | जाणून घ्यावी. 


दासबोध 


त्यावर स्वामी सांगतात कौ, अंतरात्मा हे पाचवे भूत 
जाणावे. त्रिगुणांचा अंतर्भाव त्यातच होतो. हे चित्त सावध 
करून नीट विचार करून पाहिले असता कळेल. (३) 
भूत ह्याचा अर्थच जितके झाले ते भूतच होय. 
त्रिगुणही झालेल्यातच जमा आहेत. इतके सांगितल्याने 
आशंकेचे मूळच नाहीसे झाले आहे. (४) 
भूतावेगळे या दृश्य सृष्टीत दुसरे काहीही नाही. हे 
सर्व पांचभौतिकच आहे. एकाशिवाय दुसऱ्या एकापासून 
काही घडूच शकत नाही. (५) 
अंतरत्म्यापासून वायू झाला. वायूपासून अग्नी 
झाला. अग्नीपासून पाणी झाले असे सांगतात. (६) 
जिकडे-तिकडे अवघे पाणीच डबडबून भरून राहिले 
होते. ते सूर्यामुळे आळले आणि अग्नी आणि वायू यांच्या 
साहाय्याने भूमंडळ म्हणजे पृथ्वी निर्माण झाली. (७) 
अग्नी, वायू आणि सूर्य नसते तर उदंड शीतलताच 
झाली असती. त्यांच्यामुळेच शीतलतेमध्ये उष्णत 
निर्माण झाली. (८) 
एका भुताच्या वर्माने दुसर्‍या भुताच्या वर्मावर 
मात केली. सर्व काही अशाच प्रकारे एवढे विस्तारले 
आहे. या पंचमहाभूतांच्या समन्बयामुळेच देहमात्र तितुके 
झाले आहेत. (९) 
सर्वत्र शीतलताच असती, तर प्राणिमात्र मरून गेले 
असते. केवळ उष्णताच असती, तरी सर्व काही करपून 
गेले असते. (१०) 
भूमंडल आळून गोठले. ते रविकिरणांनी वाळले. 
तेव्हा सहजच देवाने उपाय केला. (११) 
त्यांनी पर्जन्यकाळ उत्पन्न केला. त्यामुळे भूमंडल 
थंड झाले. पुढे उष्णकाळ, पुढे काही शीतल असा 
शीतकाळ केला, हे जाणून घ्यावे. (१२) 
शीतकाळाने लोकांना कष्ट झाले. वृक्षादिक थंडीने 
वाळून गेले. म्हणून पुढे देवाने उष्णकाळाचे कौतुक 
निर्माण केले. (१३) 
त्यातही प्रातःकाळ, मध्याहकाळ, सायंकाळ तसेच 
शीतकाळ, उष्णकाळ वगैरे निर्माण केले. (१४) 
असे एकामागोमाग एक निर्माण केले आणि क्रमाने 
त्यांना नेमस्त केले. त्यामुळेच प्राणिमात्र जगले. (१५) 
अन्नातील नाना रसांनी कठीण रोग झाले, म्हणून 
औषधी निर्माण केल्या. याप्रमाणे सृष्टीची रचना जाणून 
घेतली पाहिजे. (१६) 
देहाचे मूळ रक्‍त आणि रेत हे आहे. ते द्रवरूप 
आहे. पण त्या आपापासूनच देहात कठीण असे दात 
निर्माण होतात. हे पिंडात जसे होते, तसेच ब्रह्मांडात नाना 
रत्नांची (कठीण पदार्थांची) उत्पत्ती होते, ही प्रचीती 
(१७) 


दासबोध दशक १६ 


सकळांसी मूळ जीवन बांधा । जीवनें चाळे सकळ धंदा । 
जीवनेंबिण हरिगोबिंदा । प्राणी कैचे ॥ १८॥ 


जीवनाचे मुक्ताफळ। शुक्रासारिखें सुढाळ। 
हिरे माणिके इंद्रनीळ । ते जळें जाळे ॥ १९॥ 


महिमा कोणाचा सांगावा । जाल्म कर्दमुचि आधवा। . 


वेगळवेगळु निवडावा । कोण्या प्रकारें 


परंतु बोलिले कांहींयेक । मनास कळावया विवेक । 
जनामधें तार्किक लोक । समजती आघवबें ॥२१॥ 


॥२०॥ 


आवघे समजलें हें घडेना । शास्त्रांशास्त्रांसी पडेना । 
अनुमानें निश्चय होयेना । कांहींयेक ॥२२॥ 


अगाध गुण भगवंताचे । शेष वर्णू न शके वाचे। 
बेदविधी तेहि काचे । देवेंबिण ॥२३॥ 


आत्माराम सकळां पाळी । आवघे त्रयल्ोेक्य सांभाळी । 
तया येकेंविण धुळी । होये सर्वत्रांची ॥ २४॥ 


जेथें आत्माराम नाहीं । तेथें उगें न शके कांहीं । 
त्रयलेकीचे प्राणी सर्वही । प्रेतरूपी ॥ २५॥ 


आत्मा नस्तां येती मरणें । आत्म्याविण कैंचें जिणें। 
बरा विवेक समजणें । अंतर्यामी ॥ २६॥ 
समजणें जें विवेकाचे । तेंहि आत्म्याविण केंचें। 
कोणीयेकें जगदीशाचें । भजन करावें ॥ २७॥ 


उपासना प्रगट जाली । तरी हे विचारणा कळली । 
याकारणें पाहिजे केली । विचारणा देवाची ॥ २८॥ 


उपासनेचा मोठा आश्रयो । उपासनेविण निराश्रयो । 
उदंड केलें तरी तो जयो । प्राप्त नाहीं ॥२९॥ 


समर्थाची नाहीं पाठी । तयास भलताच कुटी। 
याकारणें उठाउठी । भजन करावें ॥३०॥ 


भजन साधन अभ्यास । येणें पाविजे परलेकास। 
दास म्हणे हा विश्वास । धरिला पाहिजे ॥३९॥ 


4 समास ९० 





५५५ 


सर्वांचे मूळ जीवन म्हणजे पाणी आहे. त्याच्या 
योगानेच सर्व धंदा, जीवननिर्वाह, व्यवहार चालतो. जीवन 
नसेल तर मग ' हरिगोविंदा' असेच म्हणावे लागले असते. 
प्राणी जगलेच नसते. (१८) 
पाण्याचेच मोती होतात. ते शुक्राच्या चांदणीसारखे 
तेजस्वी असतात. हिरे, माणके, इंद्रनील वगैरे रनेही जलामुळेच 
होतात. (१९) 
पंचमहाभूतांचेच सर्व मिश्रण झालेले आहे. त्यामुळे 
त्यांपैकी कोणाचा महिमा वर्णन करावा ? त्यांना वेगवेगळे 
निवडावे तरी कोणत्या प्रकारे ? (२०) 
परंतु समजण्यासाठी, मनाला विवेक करण्यास सोपे 
जावे म्हणून काही एक बोललो. लोकात जे तार्किक 
असतील, ते सर्व काही समजतील. (२१) 
सर्व काही समजले असे होतच नाही. शास्त्राशास्त्रांत 
मतैक्यच होत नाही. आणि अनुमान करू लागले तरी काही 
'एक निश्चय होत नाही. २२ 
भगवंताचे गुण अगाध आहेत. शेषही त्यांचे वर्णन करू 
शकत नाही. देवाशिवाय म्हणजे अंतरात्म्याशिवाय वेदविधीही 
कमी पडतात. (२३) 
आत्मारामच सर्वांना पाळतो. अवघ्या त्रैलोक्याला सांभाळतो. 
तो एकट नसेल, तर सर्वांची धूळधाण होते. (२४) 
जेथे आत्माराम नसेल, तेथे काहीही उरूच शकत 
नाही. त्याच्याशिवाय त्रैलोक्यातील सर्व प्राणी प्रेतरूपच 
जाणावेत. (२५) 
अंतरात्मा देहातून निघून गेला की देह मरतो. 
अंतरत्म्याशिवाय जगणे शक्‍यच नसते. ही गोष्ट अंतर्यामी 
विवेकाने जाणून घ्यावी. (२६) 
विवेकाने समजून घेणे हे सुद्धा अंतरात्म्याशिवाय कसे 
शक्‍य आहे ? म्हणून माणसाने जगदीशाचे भजन करावे. (२७) 
ज्याच्या अंतर्यामी उपासनेची आवड निर्माण होते, 
त्यालाच हे सर्व विचार कळतात. म्हणूनच अंतरात्म्यासंबंधी 
विचारणा केली पाहिजे. (२८) 
साधकाला उपासनेचा मोठा आधार असतो. उपासनेशिवाय 
सर्व निराश्रय म्हणून व्यर्थ जाते. अंतरात्म्याच्या ज्ञानाशिवाय 
इतर यज्ञयागादी उदंड खटपटी केल्या, तरी त्या फुकट होत. 
त्यांनी जय प्राप्त होणार नाही. संसाररूपी शत्रूला जिंकता येणार 
नाही. उपासनेने देवाची कृपा प्राप्त होते आणि कृपेनेच 
कार्यभाग साधतो म्हणून उपासना केलीच पाहिजे. (२९) 
समर्थांचा पाठिंबा आश्रय नसेल, तर कुणीही येऊन 
आपल्याला कुटून काढील. म्हणून उठता-बसता सतत देवाचे 
भजन करावे. (३०) 
भजन, साधन आणि अभ्यास या तीनही गोष्टींमुळे 
परमार्थ साधला जातो. रामदास म्हणतात कौ, यावर माणसाने 


विश्वास ठेवला पाहिजे. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' गुणभूतनिरूपणनाम ' समास दहावा समाप्त. 
दशक सोळावा समाप्त. 


३) 


दशक सतरावा : प्रकृतिपुरुष 


दशक १७ 


१ समास ९ 


देवबळात्कार 
॥ श्रीराम ॥ 


निश्चळ ब्रह्मी चंचळ आत्मा । सकळां पर जो परमात्मा । 
चैतन्य साक्षी ज्ञानात्मा । शड्गुणैश्वर॑  ॥ १॥ 
सकळ जगाचा ईशवरु । म्हणौन नामें जगदेश्वरु । 
तयापासून विस्तारु । विस्तारला ॥२॥ 
शिवशक्ति जगदेश्वरी । प्रकृतिपुरुष परमेश्वरी । 


मूळमाया गुणेश्‍्वरी । गुणक्षोभिणी । ॥३॥ 
क्षेत्रज्ञ द्रष्टा कूटस्त साक्षी । अंतरात्मा  सर्वलक्षी। 
शुद्धसत्व महत्तत्त्व परीक्षी। जाणता साधु ॥ ४॥ 


ब्रह्मा विष्णु महेश्वरु । नाना पिंडीं जीवेश्वरु । 
त्यास भासती प्राणीमात्रु । लहानथोर ॥५॥ 
देहदेउळामधें बेसला । न भजतां मारितो देहाला । 
म्हणौनि त्याच्या भेणे तयाला । भजती लोकी ॥६॥ 
जे वेळेसी भजन चुकलें। तें तें तेव्हां पछ्याडिलें। 
आवडीनें भजों लागले । सकळ लोक ॥७॥ 
जें जें जेव्हां आक्षेपिलें । तें तें तत्काळचि दिधलें। 
त्रैलोक्य भजो लागलें । येणें प्रकारें ॥८॥ 
पांचा विषयांचा नेव्यद्य । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । 
ऐसें न कारितां सद्य । रोग होती ॥९॥ 
जेणें काळें नैव्यद्य पावेना । तेणें काळें देव राहेना। 
भाग्य वैभव पदार्थ नाना । सांडून जातो. ॥१०॥ 
जातो तो कळों देईना । कोणास ठाउकें होयेना। 
देवेंबिण  अमनुमानेना । कोणास देवे ॥११॥ 
देव  पाहावयाकारणें । देऊळें लागती पाहाणें। 
कोठेंतरी देउळाच्या गुणें । देव प्रगटे ॥१२॥ 
देउळें म्हणिजे नाना शरीरें । तेथें राहिजे जीवेश्वरें। 
नाना शरीरें नाना प्रकारें । अनंत भेदें ॥१३॥ 
चालती बोलतीं देळळें । त्यामधे राहिजे राळळें। 
जितुकीं देउळें तितुकीं सकळें। कळलीं पाहिजे ॥ १४॥ 








मूळ परब्रह्म हे निश्चळ आहे. त्यामध्ये जे चंचळ 
स्फुरण उत्पन्न होते, तोच आत्मा होय. तो सर्वांहून श्रेष्ठ 
म्हणून त्यास परमात्मा म्हणतात. चैतन्य, साक्षी, ज्ञानात्मा, 
षड्गुणेश्‍्वर ही त्याचीच नावे आहेत. (१) 
सर्व जगाचा ईश्‍वर म्हणून त्यास जगदीश्वर म्हणतात. 
त्याच्यापासून सृष्टीचा हा अफाट विस्तार झाला आहे. (२) 
त्यालाच शिवशक्ती, जगदीश्वरी, प्रकृतिपुरुष, 
परमेश्वरी, मूळमाया, गुणेश्‍वरी, गुणक्षोभिणी इत्यादी 
नावाने ओळखतात. (३) 
क्षेत्रज्ञ, द्रष्य, कूटस्थ, साक्षी, सर्वलक्षी, अंतरात्मा, 
शुद्धसत्व, महत्तत्त्व यांची परीक्षा करून जो त्यांना 
जाणतो, तोच जाणता साधू होय. (४) 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर, नाना पिंडांच्या ठिकाणी 
असणारा जीवेश्वर यांकडेच लक्ष ठेवून तो सर्व लहानथोर 
प्राणिमात्रांना पाहतो. (५) 
अंतरात्मा हा देहरूपी देवळात बसलेला असतो. 
त्याचे भजन केले नाही, तर तो देहाला मारून यकतो. 
म्हणून भयाने सर्व लोक त्याला भजतात. (६) 
ज्या ज्या वेळी भजनात चूक होते, तेव्हा तेव्हा तो 
लोकांना छळतो. म्हणून आवडीने सर्व लोक त्याला 
भजू लागले. (७) 
त्याने ज्या ज्या वेळी जे जे अपेक्षिले, त्या त्या 
वेळी तत्काळ ते दिले गेले. याप्रकारे त्रैलोक्य त्याला 
भजू लागले. (८) 
पाच विषयभोगांचा नैवेद्य जेव्हा हवा तेव्हा तयारच 
असतो. असे जर केले नाही तर तत्काळ रोग होतो. (९) 
ज्या वेळी नैवेद्य मिळत नाहीसा होतो, त्या वेळी 
देव तेथे राहात नाही. भाग्य, वैभव, नाना पदार्थ टाकून 
तो देहत्याग करतो. (१०) 
तो जातो, तेव्हा कुणाला कळू देत नाही. कुणाला 
माहीतही होत नाही. देवाशिवाय देवाचे रहस्य कुणाला 
कळणार आहे? (११) 
देव पाहाण्याकरिता देवालयांचा शोध घ्यावा लागतो, 
तेव्हा कोठेतरी देवळाच्या गुणाने देव प्रगट होतो. (१२) 
देवळे म्हणजे नाना शरीरे. त्यातच जीवेश्‍वर 
राहातो. नाना प्रकारची नाना शरीरे असतात. त्यात 
अनंत भेद असतात. (१३) 
शरीरे ही चालती-बोलती देवळे असतात. त्यात राया 
म्हणजे राजा जो अंतरात्मा तो राहात असतो. जितकी म्हणून 
देवळे आहेत ती सर्व कळली पाहिजेत. (१४) 


दासबोध 


दशक १७ : समास ९ 


५५७ 





मछ कूर्म वबाराह देळळें । भूगोळ धरिला सर्वकाळें। 
करळें विक्राळें निर्मळें। कितियेके  ॥ १५॥ 


कित्येक देउळीं सौख्य पाहे । भरतां आवघें सिंध आहे। 
परी तें सर्वकाळ न राहे । अशाश्‍वत ॥ १६॥ 


अशाश्‍वताचा मस्तकमणी । जयाची येवढी करणी। 
दिसेना तरी काये जालें धनी । तयासीच म्हणावें ॥१७॥ 


उद्भवोन्मुख होतां अभेद । विमुख होतां उदंड खेद । 
ऐसा अधोर्ध संबाद । होत जातो ॥ १८॥ 


सकळांचें मूळ दिसेना । भव्य भारी आणी भासेना। 
निमिष्य येक वसेना । येके ठाई ॥१९॥ 


ऐसा अगाध परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । 
तुझी लीळा सर्वोत्तमा । तूंच जाणसी  ॥ २०॥ 


संसारा आल्याचे सार्थक । जेथें नित्यानित्यविवेक । 
येहलेक आणी परल्ओेक । दोनी साधिळे ॥२१॥ 


मननसीळ  लेोकांपासीं । अखंड देव आहिनिशीं। 
पाहातां त्यांच्या पूर्वसंचितासी । जोडा नाही. ॥२२॥ 


अखंड योग म्हणोनि योगी । योग नाहीं तो वियोगी। 
बियोगी तोहि योगी । योगबळें ॥२३॥ 


भल्यांची महिमा ऐसी । जे सन्मार्ग लवी ल्येकांसी । 
पोहणार असतां बुडतयासी । बुडों नेदावें  ॥ २४॥ 


स्थूळसूक्ष्मतत्वझाडा  । पिंडब्रह्मांडाचा निवाडा । 
प्रचित पाहे ऐसा थोडा । भूमंडळीं ॥ २५॥ 


वेदांतींचें पंचिकर्ण । अखंड तयाचें बिवर्ण। 
माहांबाक्यें अंतःकरण । रहस्य पाहे ॥२६॥ 





मत्स्य, कूर्म, वराह ही पण देवालयेच आहेत. 
त्यांनीच हा भूगोल सर्वकाळ सावरून धरला आहे. काही 
देवळे म्हणजे शरीरे अक्राळ विक्राळ असतात, तर 
कित्येक निर्मळ असतात. (१५) 

कित्येक देवळांत-शरीरांत अवघे सौख्य भरून 
राहिलेले असते. पण तेही सर्वकाळ राहात नाही. ते 
अशाश्‍वतच असते. (१६) 

अशाश्‍वताचा मस्तकमणी जो अंतरात्मा त्याची ही 
सर्व अगाध करणी असते. तो दिसत नसला म्हणून काय 
झाले ? त्यालाच सर्वांचा धनी म्हणावे लागते. (१७) 

अंतरत्म्याकडे लक्ष गेल्याने सर्व भेद मावळतो. 
त्याच्यापासून विमुख होऊन विषयाकडे लक्ष गेले, तर भेद 
निर्माण होऊन खेद होतो. याप्रमाणे अध म्हणजे विषयाकडे 
आणि ऊर्ध्व म्हणजे अंतरात्म्याकडे असा खालीवर होण्याचा 
संवाद, नित्य चालू असतो. (१८) 

सर्वांचे मूळ असून तो अंतरात्मा दिसत नाही. तो 
भव्य आणि प्रचंड असून तो भासत नाही. त्याची जाणीव 
होत नाही. तो क्षणभरही एका ठिकाणी राहात नाही. (१९) 

परमात्मा असा अगाध आहे. त्याचा महिमा कोण 
जाणू शकेल? हे सर्वोत्तमा, तुझी लीला फक्त तूच 
जाणतोस. (२०) 

या जगात जन्माला आल्याचे सार्थक करावयाचे 
असेल तर नित्यानित्यविवेक करणे आवश्यक आहे. 
जेथे असा विवेक केला जातो, तेथेच इहलोक आणि 
परलोक दोन्ही साधले जातात. (२१) 

जे मननशील लोक असतात त्यांच्यापाशी देव 
रात्रंदिवस अखंड असतो. त्यांच्या पूर्वपुण्याईला तोड 
नाही, असेच दिसून येते. (२२) 

अखंड आत्मानुसंधान असल्यामुळे त्यास योगी 
म्हणतात. जेथे ते नाही तो वियोगी होय. असा वियोगीही 
अभ्यासाच्या योगाने किंवा सद्गुरुकृपेच्या योगाने अखंड 
अनुसंधानाचे सामर्थ्य मिळवून योगी होऊ शकतो. (२३) 

थोरामोठ्यांचा महिमा असा आहे कौ, ते अनेक 
लोकांना सन्मार्गास लावतात. पोहता येणाऱयाने जो बुडतो 
आहे, त्यास बुडू देऊ नये. (२४) 

स्थूल-सूक्ष्मांचा विवेक, तत्त्वझाडा, म्हणजे तत्त्वाने 
तत्त्वाचे निरसन, पिंडब्रह्मांडाचा निवाडा इत्यादींचे ज्ञान 
असून ज्यास प्रचीतीही आलेली असते. असा माणूस या 
पृथ्वीतलावर क्वचितच आढळतो. (२५) 

जे वेदांतातील पंचीकरण जाणतात व अखंड 
त्याचे विवरण करतात, तसेच महावाक्‍्याचे रहस्य अंत:करणाने 
जाणून घेतात, (२६) 


दशक १७: समास २ 


दासबोध 





५५८ 
ये पृथ्वीमधें विवेकी असती । धन्य तयांची संगती । 
श्रवणमात्रें पावती गती । प्राणीमात्र ॥२७॥ 


सत्संग आणी सठ्रास्त्र श्रवण । अखंड होतसे विवर्ण। 
नाना सत्संग आणी उत्तम गुण । परोपकाराचे ॥ २८॥ 


जे सदकोतींचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंश। 
धर्मस्थापनेचा हृव्यास । तेथेंचि बसे ॥२९॥ 


बिशेष 
संगत्यागें 


सारासारविचार । तेणें होय जग्गोद्धार। 
निरंतर । होऊन गेले ॥ ३०॥ 





असे जे जगात विवेकी पुरुष आहेत त्यांची संगती 
धन्य होय. त्यांच्या अध्यात्मनिरूपणाच्या श्रवणमात्रेच 
प्राणिमात्रांना सदृती प्राप्त होते. (२७) 
सत्संग आणि सतृशास्त्रांचे श्रवण घडावे. जेथे अध्यात्माचे 
अखंड विवरण होत असते, अनेक संतांची संगती लाभते, 
जेथे उत्तम गुण आणि परोपकार होत असतो, (२८) 
असे जे उत्तम कीर्तीने संपन्न पुरुष असतात, ते 
परमेशश्‍्वराचेच अंश असतात. तेथेच धर्मस्थापनेची उत्कट 
इच्छा, ध्यास आढळून येतो. (२९) 
विशेष म्हणजे तेथे निरंतर सारासारविचार केला जातो 
आणि त्यायोगेच जगदुद्धार होत असतो. असे पुरुष निरंतर 
संगत्याग करून स्वस्वरूप होऊन जातात. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देवबळात्कारनाम' समास पहिला समाप्त. 


दशक १७ 


[_) 


: समास २ 


शिवशक्‍्तीनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । जैसें गगन अंतराळ। 
निराकार केवळ । निर्विकारी ॥१॥ 


अंतचि नाहीं तें अनंत । शाश्‍वत आणी सदोदित! 
असंत नव्हे तें संत । सर्वकाळ ॥२॥ 


परब्रह्म तें अबिनाश । जैसें आकाश अवकाश । 
न तुटे न फुटे सावकास । जैसें तैसें ॥३॥ 


तेथें ज्ञान ना अज्ञान । तेथें स्मरण ना विस्मरण । 
तेथें अखंड निर्गुण । निरावलंबी ॥४॥ 


तेथें चंद्र सूर्य ना पावक । नव्हे काळोखें ना प्रकाशक । 
उपाधीवेगळें येक । निरोपाधी ब्रह्म ॥५॥ 


निश्चळीं स्मरण चेतलें । त्यास चैतन्य ऐसें कल्पिलें। 
गुणसमानत्वें जालें । गुणसाम्य ऐसें ॥६॥ 


गगनीं आली अभ्रछ्याया । तैसी जाणिजे मूळमाया । 


उद्धध आणी विल्या । वेळ नाहीं ॥७॥ 
निर्गुणीं गुणविकारु । तोचि शड्गुणैशश्‍्वरु । 
अर्धनारीनटेश्वरु । तयासम्हणिजे ॥८॥ 





श्रीसमर्थ म्हणतात की, ब्रह्म हे अवकाशरूपी 
आकाशासारखे निर्मल आणि निश्चळ असून निराकार 
आणि केवळ निर्विकारी आहे. (१) 
त्याला अंतच नसल्याने ते अनंत आहे. ते सदोदित 
आणि शाश्‍वत असून असंत म्हणजे नाहीसे नसून 
सर्वकाळ आहेच आहे. (२) 
अवकाशमय आकाशाप्रमाणे ब्रह्म हे अविनाशी आहे. ते 
फुटत नाही, तुटत नाही, जसेच्या तसे शांत असते. (३) 
ब्रह्म हे जान आणि अज्ञानाच्या पलीकडील असते. 
त्याच्या ठिकाणी स्मरण नसते आणि विस्मरणही नसते. 
ते अखंड, निर्गुण असून आणि निरालंबी म्हणजे 
कशावरही अवलंबून नसणारे आहे. (४) 
तेथे चंद्र, सूर्य अथवा अग्नीही नाही. काळोख नाही 
आणि प्रकाशही नाही. असे ते उपाधिरहित आहे. (५) 
निश्चळ परब्रह्माच्या ठिकाणी स्मरण स्फुरले, त्यालाच 
'चैतन्य( (मूळमाया) असे कल्पिले. त्या मूळमायेत 
गुणसाम्य असते म्हणजे गुणांचे समानत्व असते. (६) 
आकाशात अभ्रछाया म्हणजे ढग यावेत, तशी ब्रह्माच्या 
ठिकाणी मूळमाया जाणावी. अभ्रछाया जशी येते आणि 
जाते, त्यास वेळ लागत नाही, तसेच मायेचे जाणावे. (७) 
निर्गुणाच्या ठिकाणी जो स्मरणरूपी गुणविकार 
निर्माण झाला, तोच षड्गुणेश्‍वर होय. त्यालाच 
अर्धनारीनटेश्वर असेही म्हणतात. (८) 


दासबोध 


आदिशक्ति शिवशक्ति । मुळीं आहे सर्वशक्ति। 


तेथून पुढें नाना वेक्ती । निर्माण जाल्या ॥९॥ 
तेथून पुढें शुद्धसत्व । रजतमाचें गूढत्व । 
तयासि म्हणिजे महत्तत्त्व । गुणक्षोभिणी  ॥ १०॥ 


मुळीं असेचिना वेक्ती । तेथें कैंची शिवशक्‍्ती। 
ऐसें म्हणाळ तरी चित्तीं । सावधान असावें ॥११॥ 


ब्रह्मांडावरून पिंड । अथवा पिंडावरून ब्रह्मांड । 
अधोर्ध पाहातां निवाड | कळों येतो ॥९१२॥ 


बीज फोडून आणिलें मना । तेथें फळ तों दिसेना । 
वाढत वाढत पुढें नाना । फळें येती ॥१३॥ 


फळ फोडितां बीज दिसे । बीज फोडितां फळ नसे । 
तैसा विचार असे । पिंडब्रह्मांडीं ॥ १४॥ 


नर नारी दोनी भेद। पिंडीं दिसती प्रसिद्ध। 
मुळीं नस्तां विशद । होतील कैसी ॥ १५॥ 


नाना बीजरूप कल्पना । तींत काये येक असेना। 
सूक्ष्म म्हणोनि भासेना । येकायेकी ॥१६॥ 


स्थूळाचें मूळ ते वासना । ते वासना आधीं दिसेना । 
स्थूळावेगळें अनुमानेना । सकळ कांहीं. ॥ १७॥ 


कल्पनेची सृष्टी केली । ऐसीं वेदशास्त्रें बोलिली । 
दिसेना म्हणोन मिथ्या केळी । न पाहिजेत कौ ॥ १८॥ 


पडदा येका येका जन्माचा । तेथें विचार कळे कैंचा। 
परंतु गूढत्व हा नेमाचा । ठाव आहे ॥१९॥ 


नाना पुरुषांचे जीव । नाना स्त्रियांचे जीव 
येकचि परी देहस्वभाव । वेगळाले ॥२०॥ 


नवरीस नवरी नलगे । ऐसा भेद दिसों लागे। 
पिंडावरून उमगे । ब्रह्मांडबीज ॥२१॥ 


नवरीचे मन नवबऱ्यावरी । नबऱ्याचें मन नवरीवरी। 
ऐसी वासनेची परी । मुळींहून पाहावी ॥ २२॥ 


वासना मुळींची अभेद । देहसमंधें जाला भेद! 
तुटतां देहाचा समंध । भेद गेला 


दशक १७ : 








॥२३॥ | सुटला की भेद जातो. 


समास २ ५५९ 
आदिशक्ती, शिवशक्ती, मूळमायेतच सर्ब शक्‍ती 
आहे. तेथूनच पुढे नाना व्यक्‍ती निर्माण झाल्या. (९) 
तेथून पुढे शुद्धसत्व, रजतमाचे गुप्तपणे अस्तित्व असते. 
त्यालाच महत्तत्त्व किंवा गुणक्षोभिणी म्हणतात. (१०) 
मूळमायेत व्यक्तीच नसते, पण तेथे शिवशक्ती कशी 
असेल असे म्हणाल, तर सावध होऊन ऐका. (१९) 
ब्रह्मांडावरून पिंड अथवा पिंडावरून ब्रह्मांडाचा 
असा अधोर्ध्व म्हणजे विषयाकडून आत्म्याकडे याप्रमाणे 
विचार केला की निवाडा कळून येतो. (१२) 
फळात बी असते. ते जर फोडून पाहिले तर त्यात फळ 
दिसून येत नाही. पण पुढे ते बीज अंकुरित होऊन वाढत 
वाढत वृक्ष झाला की त्याला अनेक फळे लागतात. (१३) 
'फळ फोडून पाहिले तर बीज दिसून येते, पण 
बीज फोडून त्यात मात्र फळ दिसून येत नाही. पिंड- 
ब्रह्मांडाचा विचारही असाच आहे. (१४) 
नर आणि नारी हे दोन्ही भेद पिंडात म्हणजे स्थूल 
देहात स्पष्टपणे दिसतात. मुळात म्हणजे मूळमायेत जर 
ते नसतील तर पुढे कसे प्रगट होतील ? (१५) 
मूळमायेच्या ठिकाणी बीजरूपाने नाना कल्पना असतात. 
तिच्यामध्ये काय असत नाही ? कल्पना, वासना, सूक्ष्म 
असतात, म्हणून सहजासहजी कळून येत नाहीत. (१६) 
स्थूलाचे मूळ ही वासना असते. ती वासना आधी 
दिसत नाही. म्हणून स्थूलाखेरीज आणखी काही असेल, 
अशी कल्पनाही येत नाही. (१७) 
वेदशास्त्रात कल्पनेने सृष्टी केल्याचे वर्णन येते. 
ते दिसत नाही, म्हणून मिथ्या केली असे समजता 
कामा नये. (१८) 
जीवाला अनेक जन्म घ्यावे लागतात. एकेका 
जन्मामुळे एकेक पडदाच जणू उत्पन्न होतो. मग ब्रह्मासंबंधीचा 
विचार कसा कळणार ? परंतु सिद्धांताच्या गोष्टी नेहमीच 
गूढ असतात, असा नियमच आहे. (१९) 
नाना पुरुषांचे जीव आणि नाना स्त्रियांचे जीव हे 
जीवस्वरूपाने एकच असतात. पण देहामुळे देहस्वभाव 
वेगवेगळे असतात. (२०) 
नवरीला नवरी नको असते. तिला नवर हवा असतो. 
असा भेद पिंडावरून दिसू लागतो. त्यावरून ब्रह्मांडातही 
तो बीजरूपाने असतो हे उमगू लागते. (२१) 
नवरीचे मन नवऱ्यावर असते. नवर्‍याचे मन 
नवरीवर असते. ही वासनेची रीतच आहे. ती मुळापासून 
समजून घ्यावी. (२२) 
वास्तविक मूळ वासनेमध्ये अभेद असतो. पण 
स्थूलदेहाच्या संबंधामुळे भेद उत्पन्न होतो. देहाचा संबंध 
(२३) 


५६० 


नरनारींचे  बीजकारण । शिवशक्तीमधें जाण। 
देहे धारितां प्रमाण । कळे आलें ॥ २४॥ 


नाना प्रीतीच्या 


तिक्षण दृष्टीनें अनुमाना । कांहींसें येतें. ॥ २५॥ 


बाळकास वाढवी जननी । हें तों नव्हे पुरुषाचेनी। 
उपाधी वाढे जयेचेनी। ते हे वनिता  ॥ २६॥ 


बीट नाही कंटाळा नाहीं । आलस्य नाहीं त्रास नाहीं । 
इतुकी माया कोठेंचि नाहीं । मातेवेगळी ॥ २७॥ 


नाना उपाधी बाढऊं जाणे । नाना मायेनें गोऊं जाणे । 
नाना प्रीति ळलाऊं जाणे । नाना प्रपंचाची ॥ २८॥ 


पुरुषास स्त्रीचा विश्वास । स्त्रीस पुरुषाचा संतोष । 
पस्स्परें बासनेस । बांधोन टाकिले ॥ २९॥ 


ईशवरें मोठें सूत्र केलें । मनुष्यमात्र गुंतोन राहिलें। 
लोभाचें गुंडाळें केलें । उगवेना ऐसे. ॥३०॥ 


ऐसी परस्परे आवडी । स्त्रीपुरुषांची माहां गोडी । 
हे मुळींहून चालिली रोकडी । विवेकें पाहावी ॥३१॥ 


मुळीं सूक्ष्म निर्माण जालें । पुढें पष्ट दिसोन आलें। 
उत्पतीचें कार्य चाले । उभयतांकारेता ॥३२॥ 


मुळीं शिवशक्ती खरें पुढें जालीं बधुवबरें। 
चौऱ्यासि लक्ष विस्तारें । विस्तारली जे ॥३३॥ 


येथें शिवशक्‍्तीचें रूप केलें । श्रोतीं मनास पाहिजे आणिलें । 
विवरलियांविण बोलिलें । तें वेर्थ जाणावें ॥ ३४॥ 


दशक १९७ : 


वासना । येकाचें येकास कळेना| 





समास २ दासबोध 


नरनारींचे बीजकारण शिवशक्‍्तीमध्ये असते. देह 
धरला को प्रत्यक्ष प्रमाणावरून हे दिसून येते. (२४) 
प्रेमाचे सुद्धा अनेक प्रकार असतात. एकाचा 
उलगडा दुसऱ्यास होत नाही. सुक्ष्म दृष्टीने पाहिले 
असता काहीशी कल्पना येऊ शकते. (२५) 
आई बालकाला वाढवते. पुरुषाच्याने ही गोष्ट 
होऊ शकत नाही. स्त्रीमुळेच उपाधी वाढते. (२६) 
मातेला जराही वीट येत नाही, कंटाळा येत नाही, 
आळस येत नाही अथवा त्रासही वाटत नाही. मातेशिवाय 
इतके प्रेम कोठेच दिसून येत नाही. (२७) 
स्त्रीमुळेच नाना उपाधी वाढतात. स्त्री प्रेम करून 
त्या मायेने पुरुषास गुंतवून ठेवते. नाना प्रकारे प्रेम करून 
प्रपंचाची गोडी लावते. (२८) 
पुरुषाला स्त्रीचा विश्‍वास वाटतो. स्त्रीला पुरुषामुळे 
संतोष वाटतो. याप्रमाणे परस्परांसंबंधी वासनेने त्यांना 
बांधून टकलेले असते. (२९) 
ईश्वराने ही युक्ती करून मनुष्यमात्रास गुंतवून 
टाकले आहे. लोभाचा असा गुंता केला आहे को, तो 
काही केल्या उलगडत नाही. (३०) 
अशी स्त्री-पुरुषांना परस्परांची अत्यंत आवड असते. 
परस्परांबद्दल त्यांना अत्यंत गोडी वाटते. ही गोडी मुळापासूनच 
चालत आली आहे, हे विवेकाने जाणून घ्यावे. (३१) 
अगदी मुळात सूक्ष्म भेद निर्माण होतो आणि पुढे 
स्थूल देहात तो स्पष्ट दिसून येतो. स्त्री आणि पुरुष या 
उभयतांचेमुळेच उत्पत्तीचे कार्य चालते. (३२) 
मुळात जी शिवशक्ती असतात, तीच खरी होत. 
तीच पुढे वधू-वर होतात. त्यांच्या योगेच चौर्‍्याऐंशी 
लक्ष जीव योनींचा अफाट विस्तार होतो. (३३) 
याप्रमाणे येथे शिवशक्‍्तीचे रूप वर्णन केले आहे. 
श्रोत्यांनी ते नीट समजून घेऊन त्याचे मनन करावे. नीट 
विवरण केल्यावाचून बोलले असता ते व्यर्थच होय, हे 
जाणून घ्यावे. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'शिवशक्‍्तीनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


() 


“*् 


दासबोध 


दशक १७ : समास ३ 


५६१९ 





दशक १७ : समास ३ 
श्रवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


थांबा थांबा ऐका ऐका । आधींच ग्रंथ सोडूं नका । 
सांगितळें तें ऐका । सावधपणें 


श्रवणामध्ये सार श्रवण । तें हें अध्यात्मनिरूपण। 
सुचित करून अंतःकर्ण । ग्रन्थामधें विवरावें ॥२॥ 


श्रवणमननाचा विचार । निजध्यासें साक्षात्कार। 
रोकडा मोक्षाचा उधार । बोलोंचि नये 
नाना रस्ते परीक्षिता । अथवा वजनें कारितां। 


उत्तम सोनें पुटीं घालितां । सावधान असावें ॥४॥ 


नाना नाणीं मोजून घेणें । नाना परीक्षा करणें। 
विवेकी मनुष्यासी बोलणें । सावधपणें ॥५॥ 


जैसें लाखोलीचें धान्य । निवडून वेंचितां होतें मान्य । 
सगट मानितां अमान्य । देव क्षोभे ॥६॥ 


येकांतीं नाजुक कारबार । तेथें असावें अति तत्पर। 
त्याच्या कोटिगुणें विचार । अध्यात्मग्रन्यी  ॥ ७॥ 


काहिण्या कथा गोष्टी पवाड । नाना अवतारचरित्रे वाड। 
त्या समस्तांमध्ये जाड । अध्यात्मविद्या ॥८॥ 


गत गोष्टीस ऐकिलें। तेणें काये हातास आलें। 
म्हणती पुण्य प्राप्त जालें । परी तें दिसेना कौं ॥९॥ 


तैसें नव्हे अध्यात्मसार। हा प्रचितीचा विचार| 
कळतां अनुमानाचा संव्हार । होत जातो ॥१०॥ 


मोठे मोठे येऊन गेले । आत्म्याकरितांच वर्तले। 
त्या आत्म्याचा महिमा बोळे । ऐसा कवणु ॥ ११॥ 


युगानयुगें येकटा येक । चालवितो तिनी लोक| 
त्या आत्म्याचा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ १२॥ 





'श्रोते हो! ऐका ऐका! थोडे थांबा, थांबा! मी 


॥१॥ | काय सांगतो ते सावधपणे ऐका! त्यापूर्वीच ग्रंथ बाजूला 


सारू नका! (१) 
अध्यात्म साधनांत श्रवणाला अग्रक्रम आहे. त्यात 
अध्यात्मनिरूपणाचे श्रवण हे सारामध्येही सार आहे. 
म्हणून अंतःकरण एकाग्र करून या ग्रंथाचे नीट 
विवरण करवे. (२) 
श्रवण, मननाने ब्रह्म विचार ठसवून घेऊन त्याचे 


॥ ३॥ | निदिध्यासन करण्याने आत्मसाक्षात्कार होतो आणि रोकडा 


मोक्ष मिळतो. तेथे उधारीचे नाव सुद्धा काढू नका. (३) 

नाना रत्नांची परीक्षा करताना अथवा त्यांचे वजन 
करताना अथवा उत्तम सोने मुशीत घालताना अत्यंत 
सावधान असावे लागते. (४) 

अनेक नाणी मोजून घेताना, नाना पदार्थांची परीक्षा 
करताना आणि विवेकी मनुष्याशी बोलताना सावध 
असावे लागते. (५) 

ज्याप्रमाणे लक्ष धान्य असते, ते निवडून मग 
अर्पण केले असता ते देवाला मान्य होते. न निवडता 
एकदम जसेच्या तसे वाहिले तर देव क्षोभतो. (६) 

एकांतात बसून एखाद्या नाजूक गोष्टीबद्दल गुप्तपणे 
चर्चा किंवा कार्यभाग करणे असेल तर तेथे अति 
सावध आणि अति तत्पर असावे लागते. त्याच्यापेक्षा 
अध्यात्मग्रंथाचा विचार करताना कोटिगुणाने सावध 
आणि तत्पर असावे लागते. (७) 

नाना कहाण्या, कथा, गोष्टी, पोवाडे, नाना अवतारांची 
उत्तमोत्तम चरित्रे या सर्वांपेक्षाही अध्यात्मविद्या अधिक 
गहन आहे. (८) 

पूर्वी होऊन गेलेल्या गोष्टी ऐकून काय लाभ 
झाला ? तर म्हणतात की पुण्य प्राप्त झाले. पण ते तर 
दिसून येत नाही. (९) 

तशी गोष्ट अध्यात्मसाराची नाही. येथे प्रत्यक्ष 
अनुभव महत्त्वाचा आहे. अध्यात्मविचार नीट कळला 
को अनुमानाचा संहार होत जातो. तर्क, कुतर्क, शंका 
इत्यादी नष्ट होतात. (१०) 

जगात जे थोर थोर पुरुष जन्माला आले, ते 
आत्म्याच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्नशील राहिले. त्या आत्म्याचा 
महिमा वर्णू शेल असा जगात कोण आहे? (११) 

युगानुयुगे जो एकटाच तिन्ही लोक चालवितो, त्या 
आत्म्याचा विवेक वारंवार करीतच जावा. (१२) 


५६२ 


प्राणी आले येऊन गेळे। ते जैसे जैसे वर्तले। 
ते वर्तणुकेचें कथन केलें । इछेसारिखें ॥१३॥ 


जेथें आत्मा नाही. दाट। तेथें अवघें सरसपाट। 
आत्म्याविण बापुडें काष्ठ । काये जाणे ॥ १४॥ 


ऐसें वरिष्ठ आत्मज्ञान । दुसरें नाहीं यासमान। 
सृष्टीमधें विवेकी सजन । तेचि हें जाणती ॥ १५॥ 


पृथ्वी आणी आप तेज । याचा पृथ्वीमध्यें समज। 
अंतरात्मा तत्त्वबीज । तें वेगळेचि राहिळे ॥१६॥ 


बायोपासून पैलिकडे । जो कोणी विवेकें पवाडे। 
जवळीच आत्मा सांपडे । तया पुरुषासी ॥ १७॥ 


वायो आकाश गुणमाया । प्रकृतिपुरुष मूळमाया । 
सूक्ष्मरूपें प्रचित येया । कठिण आहे. ॥१८॥ 


मायादेवीच्या  धांदली । सूक्ष्मीं कोण मन घाली । 
समजल्म त्याची तुटल । संदेहवृत्ती ॥१९॥ 


मूळमाया चौथा देहे। जाला पाहिजे विदेहे। 
देहातीत होऊन राहे। धन्यतो साधु ॥ २०॥ 


विचारे ऊर्ध चढती । तयासी च ऊर्धगती। 
येरां सकळां अधोगती । पदार्थज्ञानें ॥२१९॥ 


पदार्थ चांगळे दिसती । परी ते सवेंचि नासती । 
अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होती । लोक तेणें ॥२२॥ 


याकारणें पदार्थज्ञान । नाना जिनसीचा अनुमान । 
सर्व सांडून निरंजन । धुंडीत जावें ॥ २३॥ 


अष्टांग योग  पिंडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । 


त्याहून थोरे आत्मज्ञान । तें पाहिलें पाहिजे ॥ २४॥ 
मूळमायेचे सेवटीं । हरिसंकल्प मुळीं उठी । 
उपासनायोगें मिठी । तेथें घातली पाहिजे ॥ २५॥ 


मग त्यापैलिकडे जाण । निखळ ब्रह्म निर्गुण 
निर्मळ निश्चळ त्याची खूण । गगनासारिखी ॥ २६॥ 


दशक १७: 





समास ३ दासबोध 
जे प्राणी जन्माला आले आणि मरून गेले ते 
जसजसे वागले त्याप्रमाणे त्यांच्या वागणुकीचे वर्णन 
इच्छेप्रमाणे केले. (१३) 
जेथे आत्मा प्रगट किंवा जागृत नसतो, तेथे अवघे 
असून नसल्यासारखेच होते. आत्म्याविरहित असणोर 
लाकूड बिचारे काय जाणणार? (१४) 
असे हे आत्मज्ञान सर्वांत वरिष्ठ असून यासारखे 
श्रेष्ठ दुसरे काहीही नाही. या सृष्टीत जे विवेकी सज्जन 
असतात तेच ही गोष्ट जाणतात. (१५) 
पृथ्वी, पाणी, अग्नी हे स्थूलरूप असल्याने त्यांचा 
उलगडा पृथ्वीवरच प्रत्यक्षपणे होतो. पण अंतरात्मा जो 
सर्व तत्त्वांचे आदिकारण आहे, तो वेगळाच राहातो. (१६) 
वायूपासून पलीकडे जो कोणी विवेकाने अंतरत्म्याचा 
शोध घेतो, त्या विवेकी पुरुषाला तो आत्मा स्वतःजवळच 
सापडतो. (१७) 
वायू, आकाश, गुणमाया, प्रकृतिपुरुषरूपी मूळमाया 
ही सर्व अत्यंत सूक्ष्म असल्याने त्यांची प्रचीती येणे फार 
कठीण आहे. (१८) 
मायादेवीच्या धांदलीत, सूक्ष्मात मन एकाग्र करायला 
कुणाला जमणार? जो कोणी समजू शकतो, त्याची 
संदेहवृत्ती नष्ट होते. (१९) 
मूळमाया हा ब्रह्मांडीचा चौथा देह आहे. तो विदेह 
झाला पाहिजे, म्हणजेच ' अहं ब्रह्मास्मि' हे स्फुरणही होता 
कामा नये. अशा रीतीने जो देहातीत होऊन राहातो तो 
साधू धन्य होय. (२०) 
विचाराने जे ऊर्ध्व चढतात, म्हणजे अंतरत्म्याचा 
शोध घेतात त्यांनाच ऊर्ध्वगती प्राप्त होते. इतर जे 
पदार्थाच्या ज्ञानावर समाधान मानतात त्यांना विषयोन्मुख 
झाल्याने अधोगती प्राप्त होते. (२९) 
पदार्थ वरवर पाहाता चांगले दिसतात, पण ते 
स्वतःच नष्ट होतात. त्यामुळे त्यांच्या नादी जे लोक 
लागतात त्यांची धड ना इहलोक, ना परलोक अशी 
स्थिती होते. (२२) 
म्हणूनच पदार्थज्ञान, तसेच नाना जिनसांचे अनुमानिक 
ज्ञान इत्यादी सर्व सोडून, निरंजन अशा परमात्म्यास 
धुंडीत जावे. (२३) 
अष्टांग योग, पिंडज्ञान यांहून तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ आहे 
खरे, पण त्याहूनही आत्मज्ञान अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणून 
ते कसे प्राप्त होईल हे प्रथम पाहिले पाहिजे. (२४) 
मूळमायेच्याही पलीकडे प्रथम जेथे *एको$5हं बहु 
स्याम्‌' हा हरिसंकल्प उठला, त्या अंतरात्म्याच्या ठिकाणी 
उपासनेच्या योगे मिठी घातली पाहिजे. (२५) 
मग त्यापलीकडे निखळ, निर्गुण ब्रह्म असून ते 
गगनासारखे निर्मळ आणि निश्चळ आहे, हीच त्याची 
खूण आहे. (२६) 


दासबोध 


येथून तेथवरी दाटले । प्राणीमात्रांस  भेटलें। 
पदार्थमात्री  लिगटलें । व्यापून आहे. ॥ २७॥ 
त्याऐसें नाही. थोर सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार| 


पिंडब्रह्मांडाचा  संव्हार । होतां कळे ॥ २८॥ 


अथवा पिंड ब्रह्मांड असतां । विवेकप्रळये पाहों जातां । 


शाश्‍वत कोण हें तत्त्वता । उमजों ल्मगे ॥२९॥ 
करून अवघा तत्त्वझाडा । सारासाराचा निवाडा । 
सावधपणें ग्रन्थ सोडा । सुखिनावें ॥३०॥ 


दशक १७: समास ४ 





५६३ 


ते ब्रह्म येथून तेथवर म्हणजे सर्वत्र घनदाट 
कोंदाटलेले आहे, सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीही ते 
ओतप्रोत असून पदार्थमात्रास चिकटलेले असून सर्वांस 
व्यापून राहिले आहे. (२७) 
त्याच्याहून थोर काही नाही आणि सूक्ष्माहून ते 
अतिसूक्ष्म आहे. ते कसे हा विचार पिंड-ब्रह्मांडाचा संहार 
झाला की कळतो. (२८) 
किंवा पिंडब्रह्मांड विद्यमान असताही विवेकप्रलयाने 
पाहून शाश्‍वत तत्त्व कोणते, याचा झाडा घेतला असताही 
ते उमजू लागते. (२९) 
याप्रमाणे सर्व तत्त्वांचा निरस केला असता आणि 
सारासार-विवेकाने ठाम निवाडा झाला को मग सावधपणे 
सुखेनैव ग्रंथ बाजूला ठेवलात तरी चालेल. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रवणनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक १९७ : 


(_) (_] 
समास उ 


अनुमाननिर्शन 
॥ श्रीराम ॥ 


बहुत जनासी उपाये । वक्तयास पुसता त्रासों नये। 
बोलतां बोलतां अन्बयें । सांडूं नये ॥१॥ 


श्रोत्यानें आशंका घेतली । ते तत्काळ पाहिजे फेडिली । 
स्वगोष्टीनें स्वगोष्टी पेंचली । ऐसें न व्हावें. ॥२॥ 


पुढें धरितां मागें पेंचल्म । मागें धरितां पुढें उडाला । 
ऐसा सांपडतचि गेल्य । ठाई ठाई ॥३॥ 


पोहणारचि गुचक्‍्याखातो । जनास कैसा काढूं पाहतो । 
आशय लोकांचा राहातो । ठाईं ठाईं ॥४॥ 


आपणचि बोलिल् संव्हार । आपणचि बोलिजे सर्वसार। 
दुस्तर मायेचा पार । टाकिला पाहिजे ॥५॥ 


जें जें सूक्ष्म नाम घ्यावें । त्याचें रूप बिंबऊन द्यावें। 
तरीच वक्ता म्हणवावें । विचारवंत ॥६॥ 





अध्यात्माचे निरूपण ऐकल्याने अनेक लोकांचा 
फायदा होत असतो. मात्र श्रोत्यांनी जर वक्‍्त्याला काही 
प्रश्‍न विचारले, शंका विचारल्या तर त्याने त्रासता कामा 
नये. तसेच वक्त्याने बोलताना विषयानुक्रम सोडूनही 
कधी बोलू नये. (१) 

श्रोत्याने जर शंका घेतली तर ती तत्काळ फेडली 
पाहिजे. तसेच आपल्याच एखाद्या वचनाने आपणच पूर्वी 
बोललेल्या वचनाला बाधा येत नाही ना, याविषयी 
वक्त्याने सावंध राहिले पाहिजे. (२) 

नाहीतर पुढे जे बोलतो, त्यामुळे पूर्वी त्यानेच 
सांगितलेल्या गोष्टीस विरोध होतो आणि पूर्वी बोललेल्याचे 
समर्थन करू गेल्याने पुढे बोललेल्या वचनास बाधा येते, 
असे झाले तर तो मग ठायी ठायी चुकतच जातो आणि 
पेचात सापडतो. (३) 

पोहणाराच जर स्वतःला सावरू शकत नसेल तर 
तो बुडणाऱ्या लोकांना कसा बाहेर काढणार? त्यामुळे 
लोकांच्या शंका तशाच राहून जातात. (४) 

एकदा आपणच जर संहारासंबंधी बोललो आणि 
परत आपणच जर सर्व सार असे म्हणू लागलो, तर श्रोत्याचा 
निश्चय कसा होईल? अशा निरूपणाने दुस्तर मायेच्या पार 
कोणीही कसा जाऊ शकेल? (५) 

निरूपणात जे जे सूक्ष्म असे विचार वक्ता मांडेल, 
त्याचे स्वरूप श्रोत्यांच्या ठिकाणी बिंबबता आले पाहिजे. 
तरच त्यास विचाखंत वक्ता असे म्हणता येईल. (६) 


५६४ 


ब्रह्म कसें मूळमाया कैसी । अषधा प्रकृति शिवशवित कैपी। 
शड्गुणेशवरची स्थिति केपी । गुणसाम्याची ॥७॥ 


दशक १७ 


अर्धनारीनटेश्‍्वर 
गुणक्षोभिणी 


। प्रकृतिपुरुषाचा विचार। 
तदनंतर । त्रिगुण कैसे. 1॥८॥ 


पूर्वपक्ष कोठून कोठवरी । वाच्यांश लक्ष्यांशाची परी । 
सूक्ष्म नाना विचार करी । धन्य तो साधु ॥९॥ 


पडेना । बोलिलेंचि बोलवेना । 
अनुमाना । आणून सोडी ॥१०॥ 


नाना पाल्हाळीं 
मौन्यगर्भ 


घडी येक विमळ ब्रह्म । घडी येक म्हणे सर्व ब्रह्म । 
द्रष्टा साक्षी सत्ता ब्रह्म । क्षण येक ॥११॥ 


निश्वळ तेंचि जालें चंचळ । चंचळ तेंचि ब्रह्म केवळ। 
नाना प्रसंगी खळबळ । निवाडा नाही. ॥१२॥ 


चळतें आणी निश्वळ। अवघें चैतन्यचि केवळ। 
रूपें वेगळालीं प्रांजळ । कदापी बोलवेना ॥ १३॥ 


उगीच करी गथागोबी । तो लोकांस कैसें उगवी। 
नाना निश्चये नाना गोबी । पडत जाते ॥ १४॥ 


भ्रमास म्हणें परत्नह्म । परत्रह्मास म्हणे भ्रम। 


ज्ञातेपणाचा संभ्रम । बोलोन दाबी ॥ १५॥ 
घाली शास्त्रांची दडपण । प्रचितिविण निरूपण। 
पुसों जातां उगाच सीण । अत्यंत मानी ॥ १६॥ 


ज्ञात्यास आणि पदार्थभिडा । तो काय बोलेल बापुडा । 
सारासाराचा निवाडा । जाला पाहिजे ॥ १७॥ 


बैद्य मात्रेची स्तुती करी । मात्रा गुण कांहींच न करी । 
प्रचितिविण तैसी परी । ज्ञानाची जाली ॥ १८॥ 


: समास ४ 





दासबोध 


ब्रह्म कसे आहे, मूळमाया कशी आहे, अष्टधा प्रकृती 
म्हणजे काय, शिवशक्‍्तीचे स्वरूप काय, षड्गुणेश्‍वराची 
आणि गुणसाम्याची स्थिती कशी असते ? (७) 

अर्धनारीनटेश्वर कुणास म्हणतात, प्रकृती म्हणजे 
काय, पुरुष म्हणजे काय, गुणक्षोभिणी माया कशी 
असते, त्यानंतर त्रिगुण कसे प्रगट होतात? (८) 

पूर्वपक्ष कोठून कोठेपर्यंत असतो, वाच्यांश म्हणजे 
काय, लक्ष्यांश म्हणजे काय, याप्रकारे अनेक पारिभाषिक 
संज्ञांचा, शब्दांचा सूक्ष्म विचार जो जाणतो, तो साधू 
धन्य होय. (९) 

असा वक्ता जो असेल तो उगीच नाना पाल्हाळ 
लावत नाही. एकदा बोललेलेच परत परत बोलत नाही 
आणि जेथे वाणीला मौन पडते, ते ब्रह्म आपल्या 
निरूपणाने श्रोत्यांच्या कल्पनेत आणून सोडतो. (१०) 

एखादा वक्ता एकदा म्हणतो की, ब्रह्म विमल 
आहे, तर दुसऱ्याच क्षणी म्हणतो कौ सर्व ब्रह्मच आहे. 
तर परत काही वेळाने ब्रह्मच द्रष्य आहे, साक्षी आहे, 
त्यालाच सत्ता ब्रह्म असेही म्हणतो. (११) 

कधी म्हणतो को निश्चळ तेच चंचळ झाले, तर कधी 
म्हणतो की चंचळही केवळ ब्रह्मच आहे. याप्रमाणे निरनिराळ्या 
प्रसंगी निरनिराळी विधाने तो करतो. त्याचा स्वतःचाच 
कुठल्याही बाबतीत निश्चय झालेला नसतो. (१२) 

चंचळ आणि निश्चळ सर्व केवळ चैतन्यच आहे 
असे म्हणतो. प्रत्येकाचे स्वरूप स्पष्ट वेगवेगळे करून 
निश्चितपणे त्याला सांगताच येत नाही. (१३) 

अशा प्रकारचा गोंधळ ज्याच्या स्वतःच्या विचारातच 
आहे, तो लोकांचे समाधान कसे करू शकणार? 
निरनिराळी मते, निरनिराळी विधाने ऐकल्याने नाना 
प्रकारचे गोंधळ वाढतच जातात. (१४) 

भ्रमाला तो परब्रह्म म्हणतो आणि परत्नह्माला भ्रम 
म्हणतो आणि आपल्या ज्ञातेपणाची ऐट बोलून दाखवतो. (१५) 

असा वक्ता आपल्या बोलण्याला शास्त्राधार देण्याचा 
प्रयत्न करतो, पण त्याचे निरूपण प्रचीतीचे, स्वानुभवाचे 
नसते. श्रोत्यांनी प्रश्‍न विचारले कौ तो त्याला अत्यंत 
शीण वाटतो. तो त्रासतो. (१६) 

तो स्वतःला ज्ञाता समजतो, पण त्याला पदार्थाची 
चाड असते, बिदागीची अपेक्षा असते. अशी ज्याची 
वृत्ती तो बापडा अध्यात्मासंबंधी काय बोलणार? सार 
कोणते आणि असार कोणते याचा निवाडा निदान 
वबक्‍्त्यास तरी झाला पाहिजे. (१७) 

वैद्य आपल्याच मात्रेची स्तुती करीत असावा 
आणि मात्रेचा गुण मात्र काहीच दिसून येऊ नये. तशी 
प्रचीतीशिवाय ज्ञान सांगणाराची स्थिती असते. (१८) 


दासबोध 


दशक १७: समास ४ 


५६५८ 





जेथें नाहीं सारासार । तेथें अवघा अंधकार 
नाना परीक्षेचा विचार । राहिल्या तेथें ॥१९॥ 


पाप पुण्य स्वर्ग नर्क । विवेक आणि अविवेक। 
सर्वब्रह्यमी काये एक । सांपडलें नाही. ॥२०॥ 


पावन आणि तें पतन । दोनीं मानिल्ी तत्समान । 
निश्चये आणि अनुमान । ब्रह्मरूप ॥२१॥ 


ब्रह्मरूप जालें आधवें। तेथें काये निवडावें। 
आवघी साकरचि टाकावें । काये कोठें ॥२२॥ 


तैसें सार आणि असार। अबघा जाल्म येकंकार। 
तेथें बळावला अविचार । विचार कैंबा ॥ २३॥ 


वंद्य निंद्य येक जालें । तेथें काये हाता आलें। 
उन्मत्त द्रव्यें जें भुलले । तें भलतेंच बोळे ॥ २४॥ 


तैसा अज्ञानभ्रमें भुलल् । सर्व ब्रह्म म्हणोन बैसला । 


माहांपापी आणि भला । येकचि मानी ॥ २५॥ 
सर्वसंगपरित्याग । अव्हासबा विषयेभोग। 
दोघे येकचि मानितां मग । काये उरलें ॥२६॥ 


भेद ईश्‍वर करून गेल । त्याच्या बाचेन न वचे मोडिला। 
मुखामधें घांस घातल्म । तो अपानीं घालावा ॥ २७॥ 


ज्या इंद्रियांस जो भोग । तो तो करी येथासांग। 
ईश्वराचे केलें जग । मोडितां उना ॥२८॥ 


अवघी भ्रांतीची भुटाटकी । प्रचितिविण गोष्टी लटकी । 
वेड लागलें जे बटकी । ते भलतेंचि बोळे ॥ २९॥ 


प्रत्ययज्ञाता सावधान । त्याचें ऐकावें निरूपण। 
आत्मसाक्षात्काराची खूण । तत्काळ बाणे ॥३०॥ 


बेडे बांकडें जाणावें । आंधळें पाउलीं बोळखावें। 
बाश्कळ बोलणें सांडावे । वमक जेसें ॥३१॥ 





जेथे सारासारविवेक नसतो, तेथे अवघा अज्ञानरूपी 
अंधकार भरून राहिलेला असतो. तेथे नाना परीक्षेचा 
विचार कसा सुचणार? (१९) 
पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, विवेक आणि अविवेक 
यांच्यात सर्व ब्रह्मच असे म्हटल्यावर भेदास स्थानच 
राहात नाही. (२०) 
पतित आणि पावन या दोन्हींना एकसमान मानावे 
लागेल. निश्चय आणि अनुमान दोन्ही ब्रह्मरूप ठरतील. (२१) 
जर सर्व ब्रह्मरूपच असे म्हटले, तर तेथे चांगले 
आणि वाईट कसे काय निवडावे ? सर्वच साखर असे 
म्हटल्यावर मग काय टाकावे ? (२२) 
याप्रमाणे जेथे सार आणि असार सर्व एकंकार होते, 
तेथे अविचार बळावतो, मग विचार कसा उरेल? (२३) 
वंद्य, निंद्य सर्व एकच झाले तर हाती काय 
लागणार? म्हणजे काय लाभ होणार ? उन्मत्त द्रव्य सेवन 
करून जो भुलतो तो भलतेच बोलू लागतो. (२४) 
त्याप्रमाणे अज्ञानरूपी भ्रमाने जो उन्मत्त होऊन भुलतो 
तो सर्व ब्रह्म असे भलतेच बोलू लागतो आणि महापापी 
आणि सजन यांना एकसारखेच मानू लागतो. (२५) 
सर्वसंगपरित्याग म्हणजेच प्रखर वैराग्य आणि 
मनसोक्त विषयभोग या दोन्हीला जर एकच मानले 
तर मग काय उरले? (२६) 
ईशवरानेच भेद निर्माण केला आहे. तो कुणाच्या 
बापालाही मोडता येत नाही. अन्नाचा घास हा मुखातच 
घालावा लागतो. तो गुदद्वारी घालता येईल का? (२७) 
ईश्‍वराने प्रत्येक इंद्रियाचे विषयभोग ठरवून दिले 
आहेत. ज्या इंद्रियास जो विषयभोग नेमून दिला आहे तोच 
भोग ते इंद्रिय यथासांग घेऊ शकते. ईश्‍वराने जगाच्या 
रहाटीचे जे नियम केलेले आहेत ते मोडून चालावयाचे 
नाही. तसे केले तर काहीच उरणार नाही. (२८) 
सर्व ब्रह्म असे म्हणणे ही अवघी भ्रांतीची 
भुताटको आहे. प्रचीतीशिवायचे बोलणे हे खोटे असते. 
एखाद्या बटकीला वेड लागले म्हणजे ती जसे भलतेच 
बोलते, तसेच ते समजावे. (२९) 
जो स्वानुभवसंपन्न ज्ञानी वक्ता असतो, त्याचेच निरूपण 
ऐकावे म्हणजे आत्मसाक्षात्कारची खूण तत्काळ बाणते. (३०) 
एखादा माणूस आंधळा आहे की नाही, हे जसे 
त्याच्या चालण्यावरून कळते, तसे वेडेबाकडे काय ते 
नीट जाणून घ्यावे आणि असे बाष्कळ बोलणे वांतीप्रमाणे 
त्याज्य मानावे, ऐकूच नये. (२३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अनुमाननिर्शननाम' समास चौथा समाप्त. 


(1) 3) 


५६६ 


दशक १७ : समास ५ 


दासबोध 





दशक १७ 


: समास "५ 


अजपानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


येकवीस सहस्त्र सासें जपा । नेमून गेली ते अजपा । 
विचार पाहातां सोपा । सकळ कांहीं ॥१॥ 


मुखीं नासिकीं असिजे प्राणें । तयास अखंड येणें जाणें । 
याचा विचार पाहाणें । सूक्ष्मदृष्टी ॥२॥ 


मुळीं पाहातां येक स्वर। त्याचा तार मंद्र घोर। 
त्या घोराहून सूक्ष्म विचार । अजपाचा ॥३॥ 


सरिगमपदनिस । सरि मात्रुका सायास 
प्रथम स्वरें मात्रुकांस । म्हणोन पाहावें. ॥४॥ 


परेबाचेहून अर्ते। आणि पश्यंतीखालतें। 
स्वराचे जन्मस्थान तें । तेथून उठे ॥५॥ 


येकांती उगेंच बसावें । तेथें हें समजोन पाहावें । 
अखंड घ्यावें सांडावे । प्रभंजनासी ॥६॥ 


येकांतीं मौन्य धरून बैसे । सावध पाहातां कैसें भासे । 
सोहं सोहे ऐसे । शब्द होती ॥७॥ 


उच्चारेंबिण जे शब्द । ते जाणावे सहजशब्द। 
प्रत्यया येती परंतु नाद । कांहींच नाही... ॥८॥ 


ते शब्द सांडून बैसला । तो मौनी म्हणावा भला । 


योगाभ्यासाचा गल्बला । याकारणें ॥९॥ 
येकांतीं मौन्य धरून बैसला । तेथें कोण शब्द जाला। 
सोहं ऐसा भासल् । अंतर्यामी ॥१०॥ 


धरितां सो सांडितां हं। अखंड चाले सोहं सोहं। 
याचा विचार पाहातां बहु । विस्तारला ॥११॥ 


देहधार्क तितुका प्राणी । श्‍वेतजउद्धिजादिक खाणी । 
स्वासोस्वास नस्तां प्राणी । केसे जिती. ॥ १२॥ 


ऐसी हे अजपासकळांसी । परंतु कळे जाणत्यासी । 
सहज सांडून सायासीं । पडोंच नये ॥ १३॥ 








दिवसरात्र मिळून माणसाचे एकवीस हजार सहाशे 
श्‍वास, उच्छ्वास होतात. यालाच अजपा असे म्हणतात. 
विचार करून पाहिला की, सर्व काही सोपे आहे हे 
कळून येते. (१) 
मुखात आणि नाकात प्राणवायू असतो. त्याचे 
येणे-जाणे अखंड चालू असते. सूक्ष्म दृष्टीने याचा 
बिचार पाहिला पाहिजे. (२) 
मुळात पाहिले तर स्वर एकच आहे. पण तार स्वर 
म्हणजे उच्चस्वर टाळूत जाणवणारा, मंद्र म्हणजे मध्य 
स्वर हृदयात जाणवणारा, घोर म्हणजे खालचा स्वर 
म्हणजे नाभीजवळ जाणवणारा, असे त्याचे प्रकार आहेत. 
पण अजपाचा विचार हा घोराहूनही सूक्ष्म आहे. (३) 
*सारेगमपधनिसा' हे सप्तस्वर आहेत. आरोह व 
अवरोह यांच्या प्रयत्नाने प्रथम सप्तकातील “सा' या प्रथम 
स्वरापासून आरंभ करून दुसऱ्या सप्तकातील 'रे' पर्यंत 
स्वरमातृका प्रयत्नाने म्हणून पहाव्यात. (४) 
परा वाचेपासून वर म्हणजे नाभीपासून वर आणि 
पश्यंतीच्या खाली म्हणजेच हृदयाच्या खाली स्वरांचे जन्मस्थान 
आहे. तेथून स्वरांची अजपाजपाची सुरुवात होते. (५) 
एकांतात अगदी शांत बसावे. तेथे हे सर्व नीट समजून 
घेऊन प्राणवायू अखंड घ्यावा आणि सोडावा. (६) 
एकांती मौन धरून सावधपणे श्‍वासोच्छ्वास होत 
असता लक्षपूर्वक पाहावे. म्हणजे सो5हं सो5हं असा 
शब्द होत असल्याचा भास होतो. (७) 
उच्चाराशिवाय जे शब्द त्यांना सहजशब्द म्हणतात. 
ते अनुभवाला येतात, परंतु नाद, आवाज काहीच नसतो. (८) 
तो नाद म्हणजे 'सो5हं' हा शब्द आणि त्याचा 
लक्ष्यार्थ यांचाही लय होऊन जो बसतो, तो साधक खरा 
मौनी आहे असे म्हणावे. हे साधावे म्हणूनच लोक 
योगाभ्यासाची खटपट करतात. (९) 
एकांतात मौन धरून बसल्यावर जो सहज शब्द 
ऐकू आला तो अंतर्यामी सो5हं असाच भासला. (१०) 
श्‍वास घेताना ' सो' आणि सोडताना ' 5हं' असा अखंड 
सोहं सो$हं शब्द ऐकू येतो. याचा विचार करू लागले को 
त्यात फार खोल अर्थ भरलेला दिसतो. (१९) 
देहधारक म्हणून जितके प्राणी स्वेदज, उद्धिज्जादिक 
चारी खाणीत आहेत, ते श्‍वासोच्छ्वास करूनच जगतात. 
त्याखेरीज ते जगूच शकत नाहीत. (१२) 
असा हा श्वासाबरोबर चालणारा अजपाजप सर्वांच्याच 
ठिकाणी चालू असतो. पण जाणत्यालाच तो कळतो. हे 
सहज साधन सोडून सायासात पडूच नये. (९१३) 


दासबोध 


दशक १७ : समास ५ 


५६७ 





सहज देव असतचि असे । सायासें देव फुटे नासे। 
नासिवंत देवास विश्‍वासे । ऐसा कवणु ॥ १४॥ 


जगदांतराचें दर्शन । सहज घडे अखंड ध्यान। 
आत्मइलेनें जन । सकळवर्तती ॥ १५॥ 
आत्मयाचें समाधान । घडे तैसेंचि आशन। 


सांडले फिटलें समर्पण । तयासीच होये ॥ १६॥ 


अग्नपुरुष पोटीं वसती । तयास अवदानें सकळ देती । 
लोरोक आज्ञेमधें असती । आत्मयाचे ॥ १७॥ 


सहज देवजपध्यानें । सहज चालणें स्तुति स्तवनें। 
सहज घडे तें भगवात्नें। मान्य कोजे ॥ १८॥ 


सहज समजायाकारणें । नाना हटयोग करणें। 
परंतु येकायेकीं समजणें । घडत नाही... ॥१९॥ 


द्रव्य चुकतें दरिद येतें । तळीं लक्ष्मी वरी वर्ततें। 
प्राणी काये करील तें । ठाऊकें नाही... ॥२०॥ 


तळघरामधें उदंड द्रव्य । भिंतीमधें घातलें द्वव्य । 
स्तंभी तुळवटीं द्रव्य । आपण मधे ॥ २१॥ 


लक्ष्मीमध्यें करंटा नांदे । त्याचें दरिद आधीक सांदे। 
नवल केलें परमानंदें । परमपुरुषें ॥२२॥ 


येक पाहाती येक खाती । ऐसी विवेकाची गती। 
प्रवृत्त अथवा निवृत्ति । येणेंचि न्यावे ॥ २३॥ 


अंतरीं वसतां नारायेणें । लक्ष्मीस काये उणें। 
ज्याची लक्ष्मी तो आपणें । बळकट धरावा ॥ २४॥ 








अंतरात्मा हा सहज देव असतच असतो. कृत्रिम 
देव मूर्ती इत्यादी फुटतात, नाश पावतात. नाशिवंत 
देवावर विश्‍वास कोण बरे ठेवील? (१४) 

जगाच्या आणि आपल्याही अंतर्यामी जो अंतरत्मा 
आहे, त्याच्याशी तादात्म्य पावल्याने मग देवाचे ध्यान, 
दर्श अखंडच घडत असते. त्याच्या इच्छेप्रमाणेच 
सर्वही जण इंद्रिये आदी वागत असतात. (१५) 

आत्म्याचे समाधान ज्यायोगे घडेल, असेच भोजन 
इत्यादी भोग घेतले जातात. सांडते, लवंडते, हरवते तेही 
शेवटी अंतरत्म्यालाच समर्पण होते. (१६) 

प्रत्येक प्राण्याच्या पोटात अग्निपुरुष वास करतो. 
त्यालाच सर्वजण आहुती देत असतात. अशा रीतीने सर्व 
लोक अंतरत्म्याचे आज्ञेतच राहातात. (१७) 

एकदा असे तादात्म्य झाले की, प्रत्येक क्रिया ही 
त्याचीच सेवा होते. येथे देहभाव नसल्याने कृत्रिम 
उपासनेची गरज नसते अशी ही मीपणाविरहित सहज 
होत असलेली सेवाच प्रभूला मान्य होते. (१८) 

हे सहज साधण्याकरिताच नाना हठयोगादी साधने 
केली जातात. परंतु ते सहजासहजी समजले असे 
घडत नाही. (१९) 

घरात द्रव्य आहे हे माहीत नसल्याने दारिद्र्य भोगावे. 
एखाद्याच्या घरी तळघरात द्रव्य पुस्लेले असते, पण वर तो 
दखरिख्यासारखा राहत असतो ! तो तरी काय करणार? कारण 
तळी लक्ष्मी आहे, हे त्याला ठाऊकच नसते. (२०) 

तळघरात उद्‌ंड द्रव्य आहे. भिंतीत, स्तंभात तुळ्यांमध्ये 
सर्वत्र उदंड द्रव्य आहे आणि आपण मध्ये आहोत. (२१) 

सर्वत्र लक्ष्मी असून जो असा करंट्यासारखा 
नांदतो, त्याचे दाख्यि अधिकच दु:खदायक होते. 
परमपुरुष जो परमानंद त्याने केवढे हे नवल केले आहे 
पहा बरे! (२२) 

श्रीमंत माणसे ऐश्वर्य भोगतात, खातात, पितात. दिदी, 
भाग्यहीन माणसे नुसतीच पाहात राहतात. विवेकी पुरुषांची 
स्थितीही अशीच असते. ते परमानंदाचा उपभोग घेतात 
आणि अज्ञानी लोक दुःख भोगत असतात. (२३) 

नारायण ज्याच्या अंतरात वास करतो, त्याच्या ऐश्वर्यात 
कमीपणा कसा असू शकेल ? म्हणून लक्ष्मी ज्याची अंकित 
आहे, तो नारायण आपण हृदयात बळकट धरावा. (२४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अजपानिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


1 (.) 


५६८ 


दशक १७ 


दशक १७ : समास & 


दासबोध 


: समास ६ 


देहात्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


आत्मा देहामध्यें असतो । नाना सुखदुखें भोगितो। 


सेवटीं शरीर सांडून जातो । येकायेकीं ॥१॥ 
शरीरीं शक्ति तारुण्यपणीं । नाना प भोगी प्राणी । 
अशक्त होतां वृद्धपणीं । दुःखें ॥२॥ 


मरावेना ऐसी आवडी । हातपाये खोडून प्राण सोडी । 


नाना दुःखें अबघडी । वृद्धपणीं ॥३॥ 
देहआत्मयांची संगती । कांहींयेक सुख भोगिती । 
चर्फडचर्फडून जाती । देहांतकाळीं ॥४॥ 


ऐसा आत्मा दुःखदायेक । येकांचे प्राण घेती येक । 
आणी सेवटीं निरर्थक । कांहींच नाही... ॥५॥ 


ऐसा दों दिसांचा 
नाना दुःखाचा 


दुःखी होऊन चर्फडून गेले । तेथें कोण समाधान जालें । 
कांहींयेक सुख भोगिलें । तों सवेंचि दुःख ॥७॥ 


जन्मदारभ्य  आठवावें । म्हणिजे अवघें पडेल ठावें । 
नाना दुःख मोजावें । काये म्हणोनी. ॥८॥ 


ऐसी आत्मयाची संगती । नाना दुःखें प्राप्त होती । 
दैन्यवाणे होऊन जाती । प्राणीमात्र ॥९॥ 


भ्रम । त्यास म्हणती परब्रह्म 
संभ्रम । मानून घेतला ॥ ६॥ 


कांहीं आनंद कांहीं खेद । जन्मवरी पडिला समंध। 
नाना प्रकारी विरुद्ध । तडातोडी ॥१०॥ 


निद्राकाळीं ढेकुण पिसा । नाना प्रकारी वळसा । 
नाना उपायें वळसा । त्यांस होये ॥११॥ 


भोजनकाळीं माझ्या येती । नाना पदार्थ उंदीर नेती । 
पुढें त्यांचीहि फजिती । मार्जरे करिती ॥ १२॥ 


वा घचामवा गोंचिड। गांधेलळे कानटें उदंड! 
येकास येक चर्फड। दोहिंकडे ॥१३॥ 











श्रीसमर्थ म्हणतात की, आत्मा देहात राहतो आणि 
नाना सुख-दु:खे भोगतो आणि शेवटी एकाएकी शरीर 
सोडून निघून जातो. १ 
तारुण्यात शरीरात शक्‍ती असते, तेव्हा प्राणी नाना 
सुखांचा उपभोग घेतो. वृद्धपणी शरीरातील शक्‍ती नाहीशी 
होऊन तो अशक्‍त होतो आणि दु:ख भोगतो. (२) 
आपण मरूच नये अशी त्याची इच्छा असते, पण 
हातपाय झाडून तो प्राण सोडतो. वृद्धपणी त्याला अनेक 
दु:खे सोसावी लागतात आणि तो अवघडून जातो. (३) 
देह आणि आत्मा यांची संगत झाली की काही 
सुख भोगायला मिळते हे खरे, पण देहांतकाळी चरफडून 
प्राणी मरतो. (४) 
देहाचा आत्म्याशी संयोग असा दुःखदायक आहे. 
लोक स्वार्थासाठी एकमेकांचा प्राण घेतात. पण शेवटी 
सर्व निरर्थक ठरते. त्याचा काही उपयोग होत नाही. (५) 
असा हा दोन दिवसांचा भ्रम आहे. पण त्यालाच 
परब्रह्म म्हणतात. नाना दु:खाच्या पसाऱ्याला ते गोड 
मानून घेतात. (६) 
दु:खी होऊन चरफडून मेले, तेथे कोठले समाधान 
लाभले? काही एक सुख भोगतात की नाही, तोपर्यंत 
सर्वच दु:ख प्राप्त होते. (७) 
जन्मापासूनची आठवण करावी, म्हणजे सर्व काही 
समजून येईल. जी नाना दुःखे भोगावी लागतात, ती 
काय म्हणून मोजावीत ? (८) 
आत्म्याची संगती अशी आहे. त्याच्यायोगे नाना 
दुःखे प्राप्त होतात आणि प्राणिमात्र शेवटी दैन्यवाणे 
होऊन मरून जातात. (९) 
देह आणि आत्मा यांचा जन्मापासून संबंध येतो. 
त्यामुळे त्याला काही आनंद, काही खेद सोसावा लागतो. 
नाना प्रकारे मनाविरुद्ध गोष्टी घडत असतात. ताटतुटी 
होत असतात. (१०) 
झोपेच्या वेळी ढेकूण आणि पिसवा नाना प्रकारे 
त्रास देतात. त्यावर उपाय केले की त्यांना त्रास होतो. (११) 
भोजनाच्या वेळी माशा येऊन त्रास देतात. नाना पदार्थ 
उंदीर पळवतात. पुढे त्यांचीही फजिती मांजरे करतात. (१२) 
डोक्यातील उवा, त्वचेत घुसणाऱ्या उवा, गोचीड, 
गांधील, कानटे (एक जातीचा सर्प) उदंड असतात आणि 
एकामुळे दुसर एखादा चरफडत असतो. अशी दोन्ही 
बाजूने चरंफड चालू असते. त्यांचा त्रास आपल्याला होतो 
आणि आपला त्रास त्यांना होतो. (१३) 


दासबोध 


विंचु सर्प वाग सिसें । सुसरी लंडिगे माणसास माणसें । 
पस्स्परें सुखसंतोषें । येकहि नाही... ॥१४॥ 


चौऱर्‍्यासी लक्ष उत्पत्ती । येकांस येक भक्षिती। 
नाना पीडा दु:खणी किती । म्हणौन सांगावें ॥ १५॥ 


ऐसी अंतरात्म्याची करणी । नाना जीव दाटले धरणी । 
परस्परे संव्हारणी । येकयेकांची  ॥ १६॥ 


अखंड रडती चर्फडिती । विवळविवळों प्राण देती । 
मूर्ख प्राणी त्यास म्हणती । परब्रह्म ॥ १७॥ 


परब्रह्म जाणार नाहीं । कोणास दु:ख देणार नाहीं । 
स्तुति निंदा दोनी नाहीं । परत्रह्मी ॥१८॥ 


उदंड सिव्या दिधल्या । तितुक्‍या अंतरत््यास लागल्या । 
विचार पाहातां प्रत्यया आल्या । येथातथ्य ॥१९॥ 


धगडीचा बटकीचा लवंडीचा । गधडीचा कुतरीचा वोंगळीचा। 
ऐसा हिशेब सिव्यांचा । किती म्हणोनि सांगावा॥ २०॥ 


इतुकें परत्रह्मी लागेना । तेथें कल्पनाचि चालेना । 
तडातोडीचें ज्ञान मानेना । कोणीयेकासी ॥ २१॥ 


सृष्टीमधें सकळ जीव । सकळांस कैंचें वैभव। 
याकारणें ठायाठाव । निर्मिला देवे ॥२२॥ 


उदंड ल्रोक बाजारीचे । जें जें आलें तें तें बेंचे। 
उत्तम तितुके भाग्याचे । लोक घेती ॥२३॥ 


येणेंचि न्यायें अन्न वसन । येणेंचि न्यायें देवतार्चन । 
येणेंचि न्यायें ब्रह्मज्ञान । प्राप्तव्यासारिखें ॥ २४॥ 


अवघेच लोक सुखी असती । संसार गोड करून नेती। 
माहाराजे वैभव भोगिती । तें करंट्यास कैंचें ॥ २५॥ 


परंतु अंतीं नाना दुःखें । तेथें होतें सगट सारिखें। 


पूर्वी भोगिलीं नाना सुखें । अंती दु:ख सोसवेना ॥ २६॥ | 
' एकोकडे वासनेमुळे प्राण शरीर सोडत नाही. याप्रमाणे 


कठिण दुःख सोसवेना । प्राण शरीर सोडिना। 
मृत्यदुःख सगट जना । कासाविस करी ॥ २७॥ 


दशक १७ : समास ६ 





५६९ 


विंचू , सर्प, वाघ, अस्वले, सुसरी, लांडगे आणि 
माणसांना माणसे याप्रमाणे सर्व एकमेकांस त्रास देत असतात. 
परस्परात प्रेम, सुख, संतोष कोठेही दिसून येत नाही. (१४) 
चौर्‍्याऐंशी लक्ष योनींमध्ये असंख्य जीवांची उत्पत्ती 
होत असते. त्यांतील कित्येक एक दुसऱ्यास भक्षण करीत 
असतात. प्राणिमात्रांना ज्या नाना पीडा आणि दुखणी भोगावी 
लागतात, त्याचे वर्णन किती म्हणून करावे? (१५) 
अंतरत्म्याची करणी ही अशी आहे. या पृथ्वीतलावर 
अनेक प्रकारच्या जीवांची अगदी दाटी झाली आहे. त्यात 
सतत परस्परांचा संहार करणे सुरूच असते. (१६) 
असे प्राणी अखंड रडतात, चरफडतात, विव्हळून 
प्राण देतात आणि मूर्ख प्राणी त्यास परब्रह्म म्हणतात. (१७) 
परब्रह्म कधी जात नाही. ते कोणास कधी दुःख 
देत नाही. स्तुती आणि निंदा दोन्हीही परत्रह्माच्या 
ठिकाणी लागत नाहीत. (१८) 
उदंड शिव्या दिल्या, तर त्या अंतरात्म्याला लागतात 
नाही. विचार करून पाहिलेकी याचा यथार्थ प्रत्यय येतो. (१९) 
धगडीचा, बटकीचा, लवंडीचा, गधडीचा, कुतरीचा, 
बोंगळीचा (चांडाळणीचा) अशा शिव्या अनेक आहेत. 
त्यांचा हिशोब किती म्हणून सांगावा ? (२०) 
यांपैकी काहीच परत्नह्माच्या ठिकाणी लागत नाही. 
तेथे कुठलीही कल्पना चालू शकत नाही. असंबद्ध ज्ञान 
कुणालाच मान्य होत नाही. (२१) 
सृष्टीमध्येच सर्व जीव असतात. त्यातील सर्वांनाच 
वैभव कसे प्राप्त होणार ? म्हणूनच देवाने योग्य-अयोग्य 
निर्माण केले आहे. (२२) 
बाजारात उदंड लोक येतात. बाजारात जे जे 
बिकायला आले असेल ते ते लोक घेतात. भाग्यवान 
लोक असतात ते मात्र उत्तम तेच घेतात. (२३) 
याच न्यायाने अन्न-वस्त्रे, देवदेवतार्चन आणि 
ब्रह्मज्ञान हेही प्रारब्धानुसार प्राप्त होते. (२४) 
सर्वच लोक आपण सुखी आहोत असे मानतात 
आणि संसार गोड करून घेतात, पण महाराजे जे वैभव 
भोगतात, ते अभाग्यास कसे प्राप्त होणार? (२५) 
परंतु अंती मात्र सर्वांनाच नाना दुःखे सोसावी 
लागतात. ती सर्वांना सरसकट सारखीच असतात. ज्यांनी 
पूर्वी नाना सुखे भोगलेली असतात, त्यांना शेवटी ती 
दुःखे सोसवत नाहीत. (२६) 
एकीकडे कठीण दु:ख सोसवत नाही आणि 


मृत्युकाळचे दु:ख सरसकट सर्व लोकांना कासावीस 
करून सोडते. (२७) 


७७० 


दशक १७ : समास ७ 


दासबोध 





नाना अवेबहीन जालें । तेसेचि पाहिजे वर्तलें। 
प्राणी अंतकाळी गेलें । कासाबिस होउनी ॥ २८॥ 


रूप लावण्य अबघें जातें । शरीरसामर्थ्य अवघें राहाते । 
कोणी नस्तां मरते । आपद आपदो ॥ २९॥ 


अंतकाळ दैन्य दीन । सकळिकांस तत्समान। 
ऐसें चंचळ अवलक्षण । दुःखकारी ॥३०॥ 


भोगून अभोक्ता म्हणती । हे तों अवघीच फजिती। 








काही जणांचे काही अवयव (रोगाने अथवा 
अपघाताने) निकामी होतात. त्यांना तसेच काम करीत 
जगावे लागते आणि शेवटी अंतकाळी कासावीस होऊन 
प्राणी मरतात. (२८) 
वृद्धपणी रूप आणि लावण्य सर्व जाते, शरीराचे 
सामर्थ्यही सर्व नष्ट होते आणि जवळ कोणीही नसताना 
यातना भोगत भोगत माणूस मरतो. (२९) 
अंतकाळ हा सर्वांनाच सारखा दैन्यवाणा असतो. 
असे हे चंचळाचे म्हणजे अंतरात्म्याचे अवलक्षण फार 
दु:खदायक आहे. (३०) 
आणि तरी लोक त्याला भोगून अभोक्ता असे म्हणतात. 
खरे तर सर्व फजितीच असते. पण लोक पाहिल्याशिवाय 


त्येक उगेच बोलती । पाहिल्याविण ॥ ३१॥ उगीच बोलत असतात. त्वरा 
| अंतकाळ फार कठीण असतो. प्राण शरीर सोडत 
अंतकाळ आहे कठिण । शेरीर सोडिना प्राण। | नाही आणि अंतकाळी केविलवाणी, असहाय्य भिकाऱ्यासारखी 
बराड्यासारिखें लक्षण । अंतकाळीं ॥३२॥ | अवस्था होते. (३२) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहात्मनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 
(_) (_) 
दशक १७ : समास ७ 
'जगज्जीवननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मुळीं उदक निवळ असतें । नाना वल्लीमधें जातें। 
संगदोषें तैसें होतें । आंब्ल तिक्षण कडबट॥१॥ 


बिकारतो। 
॥२॥ 


आत्मा आत्मपणें असतो । देहसंगें 
साभिमानें भरी भरतो । भलतिकडे 


बरी संगती सांपडली । जैसी उंसास गोडी आली । 


विषवल्ली  फांपावली । घातकी प्राणी ॥३॥ 
अठराभार वनस्पती । गुण सांगावे ते किती। 
नाना देहाचे संगती । आत्मयास होये ॥४॥ 


त्यामधे कोणी भले । ते संतसंगे निघाले! 
देहाभिमान सांडून गेले । विवेकबळें ॥५॥ 


उदकाचा नाशचि होतो । आत्मा विवेकें निघतो । 


ऐसा आहे प्रत्यय तो । विवेकें पाहा ॥६॥ 





मुळात पाणी स्वच्छ असते. ते अनेक प्रकारच्या 
वेलींमध्ये शोषले जाते आणि मग संगदोषामुळे ते आंबट, 
तिखट किंवा कडवट होते. (१) 

आत्मा हा मुळात आत्मरूपानेच असतो. देहाच्य संगतीने 
त्याच्या ठिकाणी विकार उत्पन्न होतात आणि देहाचा अभिमान 
धरून भलत्याच भरीला पडून भलतीकडेच जातो. (२) 

जर माणसाला उत्तम संगत मिळाली तर उसात 
पाण्याने गोडी यावी तसे कल्याण होते. पाण्याने 
विषवल्ली फोफावते, त्याप्रमाणे वाईट संगतीने माणूस 
घातकी बनतो. (३) 

अठराभार वनस्पती आहेत. त्यांतील प्रत्येक वनस्पतीचा 
गुण वेगवेगळा असतो. त्या गुणांचे वर्णन करणे कसे शक्‍य 
आहे? आत्म्यालाही नाना देहांची संगती लाभते व त्यास 
अनुसरून गुण त्याच्या ठिकाणी प्रकट होता. (४) 

त्यामध्ये काही सज्जनांना संतांची संगती लाभते 
आणि ते विवेकाच्या बळावर देहाभिमान सोडून या 
भवसागरातून पार होतात. (५) 

उदकाचा तर नाशच होतो, पण विवेकाने अंतरात्मा 
साऱ्या भ्रमांतून मुक्‍त होतो. विवेकाने याचा अनुभव 
घेऊन पहावा. (६) 


दासबोध 


ज्यास स्वहितचि करणें । त्यास किती म्हणौन सांगणें । 
हें ज्याचें त्यानें समजणे । सकळ कांहीं ॥७॥ 


आपल्य आपण करी कुडावा । तो आपल् मित्र जाणावा । 
आपल नाश कै तोसमजावा । वैरी ऐसा ॥८॥ 


आपलें आपण अनऱ्हित करावें । त्यास आडवबें कोणें निघावें। 
येकांती जाऊन जीवें । मारी आपणासी ॥९॥ 


जो आपल्ग आपणघातकी। तो आत्महत्यारा पातकी । 


याकारणें विवेकी । धन्य साधु ॥१०॥ 
पुण्यवंतां सत्संगती । पापिष्टां असत्संगती । 
गति आणि अवगती । संगतीयोगें ॥१९॥ 


उत्तम संगती धरावी । आपली आपण चिंता करवी । 
अंतरी बरी विवरवी । बुद्धि जाणत्याची ॥ १२॥ 


इहलोक आणि परलोक । जाणता तो सुखदायेक। 
नेणत्याकरितां अविवेक । प्राप्त होतो ॥१३॥ 


जाणता देवाचा अंश । नेणता म्हणिजे तो राक्षस । 
यामधे जें बिशेष । तें जाणोन घ्यावें ॥ १४॥ 


जाणता तो सकळां मान्य । नेणता होतो अमान्य । 
जेणेंकरिता होईजे धन्य । तेंचि घ्यावें ॥ ९१५॥ 


साक्षपी शाहाण्याची संगती । तेणें साक्षपी शाहाणे होती । 
आळसी मूर्खाची संगती । आळसी मूर्ख ॥ १६॥ 


उत्तम संगतीचें फळ सुख । अद्धम संगतीचें फळ दु:ख । 
आनंद सांडुनिया शोक । कैसा घ्यावा  ॥ १७॥ 


ऐसे हें प्रगट दिसे । जनामधें उदंड भासे। 
प्राणीमात्र वर्ततसे । उभयेयोगें ॥१८॥ 


येका योगें सकळ योग । येका योगें सकळ वियोग । 
बिवेकयोगें सकळ प्रयोग । करीत जावे ॥१९॥ 


अवचितें सांकडींत पडिलें । तरी तेथून पाहिजे निघालें। 
निघोन जातां जालें । परम समाधान ॥२०॥ 


दशक ९१७ : समास ७ 








५७१९ 


ज्याला स्वहित करावयाचे असेल, त्याला आणखी 
किती सांगावे ? ज्याचे त्यानेच सर्व काही समजून 
घेतले पाहिजे. (७) 
जो आपला आपण कैवार घेतो, तो आपला आपण 
मित्र जाणावा. जो आपला आपणच नाश करून घेतो, 
तो स्वतःचाच कैरी बनतो. (८) 
जो आपले अकल्याण आपणच करून घेतो 
त्याला कोण अडवू शकणार? एकांतात जाऊन एखाद्याने 
आत्मघात करून घ्यावा तसेच हे आहे. (९) 
जो आपला घात आपणच करून घेतो, तो 
आत्महत्यारा अत्यंत पातकी आहे असे समजावे. म्हणून 
जो विवेक करतो तो साधू धन्य होय. (१०) 
जो पुण्यवान असतो त्याला सत्संगती मिळते, तर 
अत्यंत पापी माणसाला दुर्जनांची संगत लाभते. जशी संगती 
लाभते त्याप्रमाणे सद्गती अथवा अधोगती प्राप्त होते. (११) 
उत्तम संगती धरावी आणि आपले स्वत:चे कल्याण 
कसे होईल याची चिंता करावी. जाणत्या माणसाचा सल्ला 
घेऊन त्यावर आपण आपल्या अंतर्यामी विचारकरावा. (१२) 
जाणत्या माणसाच्या संगतीने इहलोक आणि परलोक 
दोन्ही सुखदायक ठरतात. अज्ञानी माणसाची संगत केली 
की अविवेक प्राप्त होतो. (१३) 
जाणता हा देवाचा अंश असतो, तर नेणता 
म्हणजे राक्षसच समजावा. या दोघांत कोण श्रेष्ठ, 
कनिष्ठ ते जाणून घ्यावे. (१४) 
जाणता असतो तो सर्वांना मान्य असतो. नेणता 
असतो तो लोकांना अमान्य असतो. म्हणून ज्याच्या 
संगतीने धन्यता लाभत असेल, तेच स्वीकारावे.(१५) 
उद्योगी, प्रयत्तशील, शहाण्या माणसाच्या संगतीने 
लोकही साक्षेपी, शहाणे होतात, तर आळशी आणि मूर्खाची 
संगती केल्याने करणाराही आळशी आणि मूर्ख बनतो. (१६) 
उत्तम संगतीचे फळ सुख असते, अधम संगतीने 
दुःख प्राप्त होते. मग आनंद सोडून माणसाने शोक 
कशाला प्राप्त करून घ्यावा ? (१७) 
जगात ह्या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्ष पहावयास मिळतात. 
दोन्ही प्रकारची उदंड उदाहरणे आहेत. पण तरी प्राणी 
मात्र दोन्ही मार्गाचे अवलंबन करताना दिसतात.(१८) 
विवेकी माणसाच्या संगतीने सर्ब लाभ होतो, तर 
अविवेकी माणसाच्या संगतीने सर्व चांगल्या गोष्टींचा 
वियोग होतो. म्हणून सर्व काही विवेकी माणसाच्या 
संगतीत राहून करावे. (१९) 
माणूस अचानक जर अडचणीत सापडला, तर 
तेथून निघणे भागच असते. तसे निघाल्यावर मग परम 
समाधान प्राप्त होते. (२०) 


५७२ 


मनभंग। 
॥२१९॥ 


नाना दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा 
याकारणें कांहीं रंग । राखोन जावें 


शाहाणा येत्न त्याच्यागुणें । पाहों जातां काये उणें । 


सुख संतोष भोगणें । नाना शल््घ्यता ॥ २२॥ 
आतां लोकीं ऐसें आहे । सृष्टीमधें वर्तताहे। 
जो कोणी समजोन पाहे। त्यास घडे ॥२३॥ 


बहुरत्न बसुंधरा । जाणजाणों विचार करा। 
समजल्यां प्रत्ययो अंतरा । माजी येतो ॥ २४॥ 


दुर्बळ आणि संपन्न वेडे आणि 
हें अखंड दंडायमान । असतचि असे 


वित्पन्न । 
॥ २५॥ 


येक भाग्यपुरुष मोडती । येक नवे भाग्यवंत होती । 


तैसीच विद्या वित्पती । होत जाते ॥२६॥ 
येक भरे येक सितें। रिते मागुते भरतें। 
भरतेंहि रिते होतें । काळांतरी ॥ २७॥ 


ऐसी हे सृष्टीची चाली । संपत्ति दुपारची साउली । 
वयेसा तरी निघोन गेली । हळुहळु ॥ २८॥ 


बाळ तारुण्य आपलें । वृधाप्य प्रचितीस आलें। 
ऐसें जाणोन सार्थककेलें । पाहिजे कोणियेकें ॥ २९॥ 


देह जैसें केलें तेसें होतें । येल केल्यां कार्ये साधतें। 
तरी मग कष्टावें तें । काये निमित्य ॥३०॥ 


दशक १७: 





समास ७ दासबोध 

अनेक दुर्जनांच्या संगतीत क्षणाक्षणाला मनाविरुद्ध 
गोष्टी घडतात, मानभंग होतो. म्हणून आपला स्वाभिमान 
दुखावला जाणार नाही, इतपतच जवळीक करावी. (२१) 

विवेकाने केलेल्या योग्य, दीर्घ दृष्टीच्या प्रयत्नामुळे 
काहीही कमी पडत नाही. तर उलट सुख-संतोष प्राप्त 
होऊन अनेक प्रकारे प्रशंसा केली जाते. (२२) 

लोकात आणि सृष्टीत अशीच राहाटी आहे, जो कोणी 
समजून विवेकाने वागतो, त्याला सुख-संतोष लाभतो. (२३) 

*बहुरत्ना वसुंधरा' असे म्हटले जाते, ते नीट जाणून 
घेऊन विचार करावा व त्यातील रहस्य जाणून त्याचा 
प्रत्यय अंतरात घ्यावा. (२४) 

दुर्बल आणि संपन्न, वेडे आणि व्युत्पन्न अशी दोन्ही 
प्रकारची माणसे जगात असतात. ही जगाची अनुल्लंघनीय 
राहाटी अशीच चालत आली आहे. (२५) 

एखादा भाग्यवान पुरुष निर्धन होतो किंवा नष्ट 
होतो, तर कुणी एखादा नवीन भाग्यवंत होतो. विद्या 
आणि व्युत्पत्तीच्या बाबतीतही असेच घडत असते. त्या 
पण येतात आणि जातात. (२६) 

एक संपन्न तर एक भिकारी दिसतो. प्रयत्नाने 
भिकारी संपन्न होतात. परंतु ही संपन्नताही कायम 
टिकणारी नसते. हा चक्रमेनिक्रम, रहाटाच्या गाडग्याप्रमाणे 
एकदा भरण्याचा आणि एकदा रिकामे होण्याचा क्रम हा 
या सृष्टीचा नियमच आहे. (२७) 

अशी या सृष्टीची प्रथाच आहे. दुपारची सावली 
जशी थोडाच वेळ पायाखाली टिकते, तशीच संपत्तीही 
थोडा वेळ टिकून नाहीशी होते. आयुष्यातील वर्षेही 
हळूहळू निघून जात असतात. (२८) 

बालपण, तारुण्य निघून गेले, आता वृद्धावस्थेचा 
अनुभव येऊ लागला आहे हे जाणून तरी माणसाने 
आपल्या आयुष्याचे सार्थक केले पाहिजे. (२९) 

देहाला जसे बळण लावावे, तसा तो होतो. 
त्याचे सार्थक करण्याचा प्रयत्न केला तर ते कार्यही 
साध्य होते. तर मग कष्टी होण्याचे, निराश होण्याचे 
कारणच काय? (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जगज्जीबननिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


[_] (_] 


दासबोध दशक १७ : समास ८ ५७३ 
दशक १७ : समास ८ 
तत्त्वनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
नाभीपासून उन्मेषवृत्ती । तेचि परा जाणिजे श्रोतीं । श्रीसमर्थ म्हणतात की, नाभीपाशी जे मूळ स्फुरण 
ध्वनिरूप पश्यंती । हृदई वसे ॥ १॥ | होते ती स्फूर्ती म्हणजे परा वाचा होय, हे श्रोत्यांनी जाणून 


कंठापासून नाद जाला । मध्यमा वाचा बोलिजे त्याल । 
उच्चार होता अक्षराला । वैखरी बोलिजे ॥२॥ 


नाभिस्थानी परा वाचा । तोचि ठाव अंत:कर्णाचा। 
अंतःकर्णपंचकाचा  । निवाडा ऐसा  ॥३॥ 


निर्विकल्प जें स्फुरण । उगेंच असतां आठवण। 
तें जाणावें अंतःकर्ण । जाणतीकळा ॥४॥ 


अंतःकर्ण  आठवलें। पुढें होये नव्हेसें गमलें। 
करूं न करू ऐसें वाटलें । तेचि मन ॥५॥ 
संकल्प विकल्प तेंचि मन । जेणेंकरितां अनुमान। 
पुढें निश्चयो तो जाण । रूप बुद्धीचे ॥६॥ 


करीनचि अथवा न करी । ऐसा निश्चयोचि करी। 
तेचि बुद्धि हे अंतरीं । विवेकें जाणावी ॥ ७॥ 


जे वस्तुचा निश्चये केला । पुढें तेचि चिंतू लागला । 
तें चित्त बोलिल्या बोला । येथार्थ मानावे ॥८॥ 


पुढे कार्याचा अभिमान धरणें । हें कार्य तों अगत्य करणें। 
ऐस्या कार्यास प्रवर्तणें । तोचि अहंकारू ॥९॥ 


ऐसें अंतःकर्णपंचक । पंच वृत्ती मिळोन येक। 
कार्येभागें प्रकारपंचक । वेगळाले ॥१०॥ 


जैसे  पांचहि प्राण । कार्येभागें वेगळाळे जाण । 
नाहीं तरी वायोचें लक्षण । येकचि असे ॥११॥ 


सर्वांगी व्यान नाभी समान । कंठीं उदान गुदीं अपान । 
मुखीं नासिकीं प्राण । नेमस्त जाणावा ॥ १२॥ 


बोलिलें हें प्राणपंचक । आतां ज्ञानइंद्रियेंपंचक । 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा नासिक । ऐसीं हें ज्ञानेंद्रिये ॥ १३॥ 





घ्यावे. हृदयाच्या ठिकाणी ध्वनिरूपाने असणारी ती 
पश्यंती वाचा होय. (१) 
कंठस्थानी जो नाद उत्पन्न होतो त्याला मध्यमा 
वाचा म्हणतात आणि मुखावाटे अक्षराचा जो उच्चार होतो 
तिला वैखरी वाचा असे म्हणतात. (२) 
नाभिस्थानी जेथे पर वाचा असते तेच अंत:करणाचे 
स्थान समजावे. आता अंत:करणपंचकाचा निवाडा 
असा आहे. (३) 
निर्विकल्प म्हणजे मनात काही कल्पना नसता 
सहजच जे स्फुरण होते तेच अंतःकरण होय. हे 
जाणीवमय असते. (४) 
अंतःकरणात सहज आठवले तेथे अंत:करणाचा 
प्रत्यय आला. नंतर एखादी गोष्ट करू की न करू असे 
वाटले तेच मन होय. (५) 
_ मन हे संकल्प-विकल्पात्मक असते. त्यामुळेच 
कल्पना केली जाते. पुढे जो निश्चय केला जातो ते 
बुद्धीचे रूप जाणावे. (६) 
एखादे कार्य करीनच अथवा करणारच नाही असा 
अंतरात निश्चय जी करते ती बुद्धी होय. ती विवेकाने 
अंत:करणात जाणून घ्यावी. (७) 
_ वस्तूचा जो एकदा निश्चय केला त्याचेच पुढे 
चिंतन होऊ लागले. चिंतन करणारे ते चित्त होय हे यथार्थ 
समजून घ्यावे. (८) 
पुढे कार्याचा अभिमान धरून हे कार्य अवश्य केलेच 
पाहिजे या भावनेने कार्यास प्रवर्तणे तोच अहंकार होय. (९) 
असे हे अंत:करणपंचक आहे. या पाच वृत्ती मिळून 
'एकच अंत:करण असते, पण वेगवेगळ्या कार्यावरून त्याचे 
पाच प्रकार वेगवेगळे मानले जातात. (१०) 
जसे पाच प्राणही वेगवेगळ्या कार्यभागामुळे 
वेगवेगळे गणले जातात, नाही तर वायूचे लक्षण गती 
हे एकच असते. (११) 
सर्वांगी व्यान, नाभीस्थानी समान, कंठाच्या ठिकाणी 
उदान, गुद्स्थानी अपान आणि तोंड आणि नाकाच्या 
ठिकाणी प्राण असे निश्चितपणे जाणावे. (१२) 
हे प्राणपंचक सांगितले. आता ज्ञानेंद्रियपपंचक 
ऐकावे. कान, त्वचा, डोळे, जीभ आणि नाक असे 
हे ज्ञानेंद्रियपंचक आहे. (१३) 


५७४ 


दशक १७ : समास ८ 


दासबोध 





बाचा पाणी पाद शिस्न गुद । हे कर्मइंद्रियें प्रसिद्ध । 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध । ऐसें हें विषयपंचक ॥ १४॥ 


अंत:कर्ण 
पांचबें 


प्राणपंचक । ज्ञानेंद्रिये कर्मेंद्रिये पंचक । 
विषयपंचक । ऐसीं हे पांच पंचकें ॥ १५॥ 


ऐसे हे पंचविस गुण । मिळोन सूक्ष्म देह जाण। 
याचा कर्दम बोलिला श्रवण । केलें पाहिजे ॥१६॥ 


अंत:कर्ण व्यान श्रवण वाचा । शब्दविषये आकाशाचा । 
पुढें बिस्तार वायोचा । बोलिला असे ॥१७॥ 


मन समान त्वचा पाणी । स्पर्श रूप हा पवनीं। 


ऐसे हे अडाखे साधुनी । कोठा करवा ॥ १८॥ 
बुद्धि उदान नयेन चरण । रूपविषयाचें दर्शन । 
संकेते|ं बोलिलें मन । घालून पाहिजि ॥१९॥ 


चित्त अपान जिव्हा शिस्न । रसविषये आप जाण! 
पुढें ऐका सावधान । पृथ्वीचे रूप ॥ २०॥ 


अहंकार प्राण घ्राण । गुद गंधविषये जाण। 
ऐसें केलें निरूपण । शास्त्रमतें ॥२१॥ 


ऐसा हा सूक्ष्म देहे। पाहातां होईजे निसंदेहे। 
येथें मन घालून पाहे। त्यासीच हें उमजे ॥२२॥ 


ऐसें सूक्ष्म देहे बोलिलें । पुढें स्थूळ निरोपिलें। 
आकाश पंचगुणें वर्तले । कैसें स्थुळीं ॥ २३॥ 


काम क्रोध शोक मोहो भये। ह्य पंचविध आकाशाचा अन्यये। 
पुढें पंचविध बायो । निरोपिला ॥ २४॥ 


चळण वळण प्रासारण । निरोध आणि अकोचन। 
हें पंचविध लक्षण । प्रभंजनाचें ॥ २५॥ 


श्षुधा त्रुषा आलस्य निक्ठ मैथुन । हे तेजाचे पंचविध गुण । 
आतां पुढें आपलक्षण । निरोपिलें पाहिजे ॥ २६॥ 


शुब्ल्यत श्रोणीत लळ मूत स्वेद । हा पंचविध आपाचा भेद । 
पुढें पृथ्वी बिशद । केली पाहिजे ॥ २७॥ 


अस्ति मांष त्वचा नाडी रेम । हे पृथ्वीचे पंचविध धर्म । 
ऐसे स्थूळ देहाचें वर्म । बोलिलें असे ॥२८॥ 





वाचा, हात, पाय, शिस्न आणि गुद हे कर्मेंद्रियपंचक 
प्रसिद्धच आहे. आणि शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध 
असे हे विषयपंचक होय. (१४) 
अंत:करणपंचक, प्राणपंचक, ज्ञानेंद्रियपंचक, 
कर्मेद्रियपंचक आणि पाचवे विषयपंचक अशी ही पाच 
पंचके आहेत. (१५) 
असे हे पंचवीस गुण मिळून सूक्ष्म देह जाणावा. 
याचे मिश्रण कसे झाले आहे ते सांगितले जात आहे. ते 
श्रवण केले पाहिजे. (१६) 
अंत:करण, व्यान, श्रवण, वाचा आणि शब्द हा 
विषय हे आकाशाचे गुण होत. आता वायूचा विस्तार पुढे 
सांगितला आहे. (१७) 
मन, समान, त्वचा, हात आणि स्पर्श हा विषय 
हे वायूचे स्वरूप होय. असे हे आडाखे जाणून घेऊन 
कोष्टक तयार करावे, म्हणजे हे पंचीकरण नीट 
समजेल. (१८) 
बुद्धी, उदान, डोळे, पाय आणि रूप विषय हे 
तेजाचे रूप थोडक्यात सांगितले आहे. मन एकाग्र करून 
हे जाणून घ्यावे. (१९) 
चित्त, अपान, जीभ, शिस्न आणि स्स हा विषय 
हा जलतत्त्वाचा विस्तार होय. आता सावधान होऊन 
पृथ्वीचे रूप ऐकावे. (२०) 
अहंकार, प्राण, नाक, गुद आणि गंध हा विषय 
हे पृथ्वीचे रूप होय. याप्रमाणे शास्त्राधारे हे निरूपण 
केले आहे. (२१) 
असा हा सूक्ष्म देहे आहे. याचा सूक्ष्म विचार 
केल्याने साधक निःसंदेह होतो. पण अत्यंत मन लावून 
जो हे सर्व पाहील त्यालाच हे उमजेल. (२२) 
अशा प्रकारे सूक्ष्म देहाचे वर्णन केले. आता पुढे 
स्थूल देहाचे निरूपण केले आहे. स्थूलाच्या ठिकाणी आकाश 
पाच गुणांनी कसे वर्तत असते, ते ऐकावे. (२३) 
काम, क्रोध, शोक, मोह आणि भय हा पाच 
प्रकारचा आकाशाचा अन्वय होय. आता वायूचा पंचविध 
अन्वय सांगितला आहे. (२४) 
चलन, वलन, प्रसरण, निरोध आणि आकुंचन हे 
पंचविध लक्षण वायूचे जाणावेत. (२५) 
क्षुधा, तृषा, आळस, निद्रा आणि मैथुन हे तेजाचे 
पंचविध गुण जाणावेत. आता पुढे जलतत्त्वाचे लक्षण 
सांगितले पाहिजे. (२६) 
वीर्य, रेत, लाळ, मूत्र आणि घाम हे आपाचे 
पंचविध भेद आहेत. आता पुढे पृथ्वीचे रूप स्पष्ट 
केले पाहिजे (२७) 
अस्थी, मांस, त्वचा, नाडी आणि रोम हे पृथ्वीचे 
पंचविध धर्म आहेत. याप्रमाणे स्थूल देहाचे रहस्य येथे 
सांगितले आहे. (२८) 


'दासबोध 


दशक १७ : समास ९ 


५७५ 





पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । हे पांचाचे पंचविस । 
ऐसें मिळोन स्थूळ देहास । बोलिजेतें ॥२९॥ 


तिसरा देह कारण अज्ञान । चौथा देह माहांकारण ज्ञान । 
हे च्यारी देह निर्शितां विज्ञान । परब्रह्म तें. ॥३०॥ 


विचारें चौदेहावेगळे केलें । मीपण तत्वांसरिसें गेळे। 
अनन्य आत्मनिवेदन जालें । परब्रह्मी ॥३१॥ 


विवेकें चुकल्म जन्म मृत्य । नरदेहीं साधिलें महत्कृत्य। 
भक्तियोगें कृत्यकृत्य । सार्थक जालें ॥३२॥ 


इति श्री पंचीकर्ण । केलेंचि करावें विवर्ण। 
लोहाचे जालें सुवर्ण । परिसाचेन योगें ॥ ३३॥ 


घडेना । परिसाचेन परीस करवेना । 
साधुजना । साधुच होडजे ॥ ३४॥ 


हाहि दृष्टांत 
शरण जातां 








पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश या पाचांची 
मिळून पंचवीस तत्त्वे मिळून स्थूलदेह बनतो. (२९) 
तिसरा देह कारण हा अज्ञाननय आणि चौथा देह 
महाकारण हा ज्ञानमय असतो. या चारी देहांचे निरसन 
केल्यावर विज्ञानमय परब्रह्म तेवढे उरते. (३०) 
विचाराने चारी देहांचे निरसन केले की मीपणा 
तत्त्वांच्या निरसनाबरोबरच नाहीसा होतो आणि परत्नह्माच्या 
ठिकाणी अनन्य अशा प्रकारे आत्मनिवेदन होते. परब्रह्माशी 
ऐक्य होते. (३१) 
विवेकाने जन्ममृत्यूच्या चक्रातून सुटका होते; 
नरदेहाच्या योगे आयुष्याचे सार्थक होऊन मुख्य कार्य 
साधले जाते आणि भक्तीच्या योगाने कृतकृत्यता लाभून 
नरदेहाचे सार्थक होते. (३२) 
याप्रमाणे या पंचीकरणाचे विवरण वारंवार 
करावे. म्हणजे परिसाच्या योगाने लोहाचे सुवर्ण 
होऊन जाईल. (३३) 
पण हाही दृष्टान्त बरोबर नाही. परिसामुळे परीस 
करता येत नाही. पण साधुजनांना शरण गेल्याने आपणही 
साधूच होतो. (३४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' तत्त्वनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


दशक १९७ 


-1] 


: समास ९ 


तनुचतुष्टये 
॥ श्रीराम ॥ 


स्थूळ सूट्म कारण माहाकारण। ऐसे हे चत्वार देह जाण। 
जागृति स्वप सुषुप्ति पूर्ण । तुर्या जाणावी ॥ १॥ 


तैजस प्राज्ञ । प्रत्यगात्मा हे अभिमान । 
॥२॥ 


विश्‍व 
नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान । मूर्धनी ते 


स्थूळभोग  प्रविक्तभोग । आनंदभोग आनंदावभासभोग। 
ऐसे हे चत्वार भोग । चौंदेहाचे ॥३॥ 


अकार उकार मकार अर्धमात्रा तो ईश्‍वर। 
ऐस्या मात्रा चत्वार । चौंदेहाच्या ॥४॥ 


तमोगुण रजोगुण । सत्वगुण शुद्धसत्वगुण । 
ऐसे हे चत्वार गुण । चौदेहाचे ॥५॥ 





स्थूल, सूक्ष्म कारण आणि महाकारण हे पिंडाचे 
चार देह जाणून घ्यावेत. पिंडाच्या चार अवस्था म्हणजे 
जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती आणि अवस्थांच्या चार या 
संख्येला पूर्ण करणारी चौथी अवस्था तुर्या होय. (१) 
विश्‍व, तैजस, प्राज्ञ आणि प्रत्यगात्मा हे ( अनुक्रमे 
त्या त्या अवस्थांचे) अभिमानी विभू आहेत. नेत्रस्थान, 
कंठस्थान, हृदयस्थान आणि मूर्धा (टळू) ही अनुक्रमे 
त्या विभूंची स्थाने आहेत. (२) 
स्थूलभोग, उपाधिरहित भोग, आनंद भोग 
आणि आनंदावभास भोग हे चार भोग (अनुक्रमे) चार 
देहांचे आहेत. (३) 
अकार, उकार, मकार आणि अर्धमात्रा म्हणजे 
ईश्वर या चार देहांच्या चार मात्रा आहेत. (४) 
तमोगुण, रजोगुण, सत्त्वगुण आणि शुद्धसत्त्वगुण 
असे हे चार देहांचे चार गुण आहेत. (५) 


५७६ दशक १९७ 


क्रियाशक्ति द्रव्याशक्ति । इछाशक्ति ज्ञानशक्ती । 
ऐशा चत्वार शक्ती । चौंदेहाच्या ॥६॥ 


ऐसीं हे बत्तिस तत्त्वें । दोहींची पन्नास तत्त्वे। 
अवघीं मिळेन ब्यासि तत्त्वें अज्ञान आणी ज्ञान ॥ ७॥ 


ऐसीं हे तत्वें जाणावीं । जाणोन माइक वोळखावीं। 
आपण साक्षी निर्सावीं । येणें रिती ॥८॥ 


साक्षी म्हणिजे ज्ञान । ज्ञानें बोळखावें अज्ञान। 
ज्ञानाज्ञानाचें निर्शन । देहासरिसें ॥९॥ 


ब्रह्मांडी देह कल्पिले । विराट हिरण्यगर्भ बोलिले । 
ते हे विवेकें निर्शले । आत्मज्ञानें ॥१०॥ 


आत्मानात्मविवेक करितां । सारासारविचार पाहातां। 
पंचभूतांची माइक वार्ता । प्रचित आली ॥ ११॥ 


अस्ति मांष त्वचा नाडी रोम। हे पांचहि पृथ्वीचे गुणधर्म । 
प्रत्यक्ष शरीरी हें वर्म । शोधून पाहावें. ॥१२॥ 


शुक्ल श्रोणीत लळ मूत्र स्वेद। हे आपाचे पंचकभेद। 
तत्वें समजोन विशद । करून घ्यावी ॥ १३॥ 


क्षुधा त्रुषा आलस्य निद्रा मैथुन । हे पांचहि तेजाचे गुण । 
या तत्त्वांचे निरूपण । केलेंचि करावें. ॥ १४॥ 


चळण वळण प्रासारण । निरोध आणि आकोचन। 
हे पांचहि वायोचे गुण । श्रोतीं जाणावे ॥ १५॥ 


काम क्रोध शोक मोहे भये । हा आकाशाचा परियाये। 
हें बिवरल्याविण कावे । समजों जाणे ॥ १६॥ 


असो ऐसें हें स्थूळ शरीर । पंचविस तत्वांचा विस्तार । 
आतां सूक्ष्मदेहाचा विचार । बोळिजेल ॥ १७॥ 


अतःकर्ण मन बुद्ध चित्त अहंकार। आकाशपंचकाचा विचार| 


पुढें वायो निरोत्तर। होऊन ऐका  ॥ १८॥ 
व्यान समान उदान । प्राण आणी अपान। 
ऐसे हे पांचहि गुण । वायोतत्त्वाचे ॥ १९॥ 


श्रोत्र त्वचा चश्लु जिव्हा प्राण । पांचहि तेजाचे गुण। 
आतां आप सावधान । होऊन ऐका  ॥२०॥ 


: समास ९ 





'दासबोध 


क्रियाशक्‍्ती, द्रव्यशक्ती, इच्छाशवती आणि ज्ञानशक्ती 
या चार देहांच्या चार शक्‍ती आहेत. (६) 
अशी ही बत्तीस तत्त्वे आणि स्थूल आणि सूक्ष्म 
देहांची दोन्हींची मिळून पन्नास तत्त्वे अशी सर्व मिळून 
ब्याऐंशी तत्त्वे आणि अज्ञान आणि ज्ञान ही दोन मिळून 
एकूण ८४ चौऱ्याऐंशी तत्त्वे जाणावीत. (७) 
अशी ही तत्त्वे जाणल्यावर ती मायिक म्हणून 
ओळखावीत आणि आपण या तत्त्वांचे साक्षी आहोत, हे 
जाणून त्यांचे निरसन करावे. (८) 
साक्षी म्हणजे ज्ञान होय. ज्ञानाने अज्ञान ओळखावे 
आणि चारी देहांबरोबर ज्ञान आणि अज्ञानाचेही 
निरसन करावे. (९) 
ब्रह्मांडाच्या ठिकाणी ही देहाची कल्पना केली. त्यांना 
विराट आणि हिरण्यगर्भ असे म्हटले आहे, पण आत्मज्ञानाने, 
स्वस्वरूपानुभवाने, विवेकाने त्यांचेही निरसन झाले. (१०) 
आत्मानात्मविवेक केल्याने आणि सारासारविवेकामुळे 
सर्व पंचमहाभूते मायिक आहेत, ही प्रचीती आली. (११) 
अस्थी, मांस, त्वचा, नाडी आणि रोम हे सर्व 
पाचही पृथ्वीचे गुणधर्म आहेत, हे प्रत्यक्ष शरीराचे रहस्य 
शोधून जाणून घ्यावे. (१२) 
वीर्य, रेत, लाळ, मूत्र आणि घाम हे आपाचे पाच 
भेद, तत्त्वे स्पष्टपणे जाणून घ्यावीत. (१३) 
भूक, तहान, आळस, निद्रा आणि मैथुन हे तेजाचे 
पाच गुण आहेत. या तत्त्वांचेही वारंवार विवरण करावे (१४) 
चलन, वलन, प्रसरण, निरोध आणि आकुंचन हे 
सर्व वायूचे गुण श्रोत्यांनी जाणावेत. (१५) 
काम, क्रोध, शोक, मोह आणि भय हा आकाशाचा 
परिवार आहे. हे विवरल्याशिवाय समजून येत नाही. (१६) 
असो. असे हे स्थूलशरीर म्हणजे पंचवीस 
तत्त्वांचाच विस्तार आहे. आता सूक्ष्मदेहाचा विचार 
सांगितला जाईल. (१७) 
अंत:करण, मन, बुद्धी, चित्त आणि अहंकार हे 
आकाशपंचक आहे. आता पुढे वायूचा विचार ऐकावा. (१८) 
व्यान, समान, उदान, प्राण आणि अपान हे पाचही 
गुण वायुतत्त्वाचे आहेत. (१९) 
कान, त्वचा, डोळे, जीभ आणि नाक हे पाचही तेजाचे 
गुण होत. आता सावधान होऊन आपाचे गुण ऐका. (२०) 


दासबोध 


दशक १७ : समास १० 


९५७७ 





बाचा पाणी पाद शिस्न गुद। हे आपाचे गुण प्रसिद्ध । 
आतां पृथ्वी बिशद । निरोपिली ॥२१॥ 


शब्द स्पर्श रूप रस गंध । हे पृथ्वीचे गुण विशद। 
ऐसे हे पंचबीस तत्वभेद । सूक्ष्म देहाचे ॥ २२॥ 





वाचा, हात, पाय, शिस्न आणि गुद हे आपाचे प्रसिद्ध 
गुण आहेत. आता पृथ्वीचे गुण स्पष्ट करून सांगू या. (२१) 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे स्पष्टपणे 
पृथ्वीचे गुण आहेत. असे हे सूक्ष्म देहाचे एकूण पंचवीस 
तत्त्वभेद आहेत. (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' तनुचतुष्टयेनाम' समास नववा समाप्त. 


(1) 


दशक १९७ : समास १० 
टोणपसिद्धलक्षण 
॥ श्रीराम ॥ 


आवर्णोदकीं हटकेश्वर । त्यास घडे नमस्कार 
महिमा अत्यंतचि थोर । तया पाताळलिंगाचा ॥ १॥ 


परंतु तेथें जाववेना । शरीरें दर्शन घडेना। 
विवेकें आणावें अनुमाना । तया ईश्वरसी  ॥२॥ 


सातां समुद्रांचे बेडे । उदंड भूमि पैलिकडे। 
सेवटीं तुटले कडे । भूमंडळाचे ॥३॥ 


सात समुद्र  वोल्ंडावे । तेथें जाणें कैसें फावे । 
म्हणोन विवेकी असावे । साधुजन ॥४॥ 


जें आपणांस नव्हे ठावें । तें जाणतयास पुसावें। 
मनोवेगें तनें फिरावे । हें तो घडेना ॥५॥ 


जे चर्मदृष्टीस नव्हे ठावें । तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें। 
ब्रह्मांड बिवरोन राहावें । समाधानें ॥६॥ 


मध्यें आहे भूमीचें चडळ । म्हणौन आकाश आणी पाताळ। 
तें चडळ नस्तां अंतराळ । चहुंकडे ॥७॥ 


तयास परब्रह्म म्हणावें । जें उपाधीवेगळें स्वभावें । 
जेथें दुश्यमायेच्या नांबें । सुन्याकार 


दृष्टीचे देखणें दृश्य । मनाचे देखणें भास। | 
॥९॥ | 


मनातीत निराभास । विवेकें जाणावें 


दृश्य भास अवघा विघडे। विवेक तेथें पवाडे। 
भूमंडळीं ज्ञाते थोडे । सूक्ष्मदृष्टीचे  ॥ १०॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )-- 19 ॥ 


॥८॥! 





समजा कोणी असे सांगितले को, आवर्णोदकात 
हाटकेश्‍वर असून त्या पाताळलिंगाचा महिमा अत्यंत थोर 
आहे, तरी प्रत्यक्ष तेथे कसे जाता येणार बरे? म्हणून 
त्यास फक्त दुरून नमस्कारच घडू शकतो. (९) 
तेथे आपल्याला जाता येत नाही, शरीराने दर्शन 


| घडत नाही, असे झाले तर विचाराने त्या ईश्‍वरासंबंधी 


अनुमान करवे. (२) 
सातासमुद्राच्या वेढ्यापलीकडे उदंड भूमी आहे. 
शेवटी भूमंडळाचे तुटलेले कडे आहेत. (३) 
सात समुद्र ओलांडून तेथे जाणे कसे होईल? म्हणून 
साधुजनांनी विवेकानेच त्याचे ज्ञान करून घ्यावे. (४) 
: जे आपल्याला माहीत नसेल, ते जाणत्याला विचारावे, 
पण शरीराने मनाच्या गतीने फिरावे हे अशक्यच आहे. (५) 
जे चर्मदृष्टीने पाहाता येत नसेल, ते ज्ञानदृष्टीने पहावे. 
ब्रह्मांडाचे विवरण करून समाधानाने राहावे. (६) 
आकाश आणि पाताळ यांमध्ये हा भूगोलाचा गोळा 

आहे म्हणून त्यांना वेगळे म्हणायचे. मध्ये हा गोळा नसता 
तर चहूकडे अंतराळच भरलेले दिसले असते. (७) 
जे स्वाभाविकपणे उपाधिरहित आहे आणि जेथे 

दृश्य मायेच्या नावे शून्याकार आहे, म्हणून दृश्यमायेचा 
मागमूसही नाही, त्याला परब्रह्म म्हणावे. (८) 
दृष्टीला जे जे दिसते ते दृश्य होय आणि मनाला 

जे जे दिसते तो भास होय. मनातीत निराभास असे जे 
ब्रह्म ते विवेकाने जाणून घ्यावे. (९) 
दृश्य आणि भास दोन्ही जेथे नष्ट होतात, तेथे 
विवेकाने जो पोहोचतो, असे सूक्ष्मदृष्टीचे ज्ञाते या 
भूमंडळावर फार थोडे आहेत. (१०) 


वाड... य र २ क स्कफ्केग पविम िणणणणणणत ७८ 


वाच्यांश वाचेनें बोल्मबा । न बोलतां लक्ष्यांश जाणावा । 
निर्गुण अनुभवासआणावा । गुणाचेन योगें ॥१९॥ 


नाना गुणास आहे नाश । निर्गुण तें अबिनाश। 
ढोबळ्याहून विशेष । सूक्ष्म देखणे ॥ ९२॥ 


जें दृष्टीस न पडे ठावें । तें ऐकोन जाणावें। 
श्रवणमननें पडे ठावें । सकळ कांही. ॥१३॥ 


अष्टधेचे जिनस नाना । उदंड पाहातां कळेना । 
अवघें सगट पिटावेना । कोणीयेकें ॥१९४॥ 


सगट सास्खी स्थिती जाली । तेथें परीक्षाच बुडाली 
चविनटानें कालविलीं । नाना अन्ने ॥९१५॥ 


टोणपा नव्हे गुणग्राहिक । मूर्खास कळेना विवेक । 
बिवेक आणी अविवेक । येकचि म्हणती ॥ १६॥ 


उंच नीच कळेना ज्याला । तेथें अभ्यासचि बुडाला। 
नाना अभ्यासें प्राणीयाल्म । सुटिका कैंची ॥ १७॥ 


बेड लागोन जालें बोंगळ । त्यास सारिखेंच वबाटेसकळ। 
तें जाणावें बाश्‍्कळ। विवेकी नव्हेते ॥ १८॥ 


ज्यास अखंड होतो नाश । त्यासीच म्हणती अविनाश । 
बहुचकीच्या ल्मेकांस । काये म्हणाबें ॥१९॥ 


ईश्‍्वरें नाना भेद केले । भेदें सकळ सृष्टी चाले। 
आंधळे परीक्षवंत मिळाले । तेथें परीक्षा कैंची ॥ २०॥ 


जेथें परीक्षेचा अभाव । तो टोणपा समुदाव। 
गुणचि नाहीं. गौरव । येईल कैंचें. ॥२१९॥ 


खरें खोटें येकचि जालें । विवेकानें काये केलें। 
असार सांडून सार घेतलें । साधुजनीं ॥२२॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--19 8 


दशक ९७ : समास ९१० 








दासजबाल 


वाच्यांश वाचेने बोलावा. न बोलता लक्ष्यांश 
जाणून घ्यावा आणि अमुक गुण असा असतो हे 
कळल्यानेच तो गुण जेथे नाही अशा गुणातीताचे 
आकलन होणे शक्‍य असते. म्हणून गुणरहित अशा 
निर्गुणास अनुभवाने जाणावे. (११) 

अनेक गुण असले तरी ते नाश पावतात. जे निर्गुण 
आहे ते अविनाशी असते. स्थूल दृष्टीच्या पाहण्यापेक्षा 
विवेकाचे-सूक्ष्म दृष्टीचे पाहाणे हे श्रेष्ठ होय. (१२) 

जे दृष्टीला दिसू शकत नाही, ते ऐकून जाणून घ्यावे. 
श्रवण-मनन केल्याने सर्व काही जाणता येते. (१३) 

अष्टधाप्रकृतीचे असंख्य जिन्नस आहेत. ते पाहून 
त्याचे ज्ञान होत नाही. म्हणून माणसाने, ऐरणीवर सर्व 
धातू सारखेच समजून पिटल्या जातात, त्याप्रमाणे हे सर्व 
पदार्थ सारखेच, असे मानू नये. (१४) 

सर्वांना सरसकट सारखेच मानले तर मग तेथे चांगले- 
वाईट, विनाशी-अविनाशी, श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशा परीक्षेचे काही 
काम उस्तच नाही. आणि ज्याच्या तोंडाला चव नाही, अशाने 
सर्व अन्नाचा काला करावा तशी स्थिती होते. (१५) 

मूर्ख असतो तो गुणग्राहक नसतो, त्याला विवेक 
कळत नाही. असे लोक विवेक आणि अविवेक एकच 
असे म्हणतात. (१६) 

ज्याला उच्च-नीच असा भेद कळत नाही, त्याला 
परमार्थाचा अभ्यास करताच येत नाही. इतर नाना विद्यांचा 
अभ्यास केला तरी त्या माणसाची जन्ममरणचक्रातून सुटका 
होऊ शकत नाही. (१७) 

एखाद्या माणसाला वेड लागले की त्याला ओंगळ 
आणि स्वच्छ वगैरे सर्व काही सारखेच वाटू लागते. 
असे लोक बाष्कळ आहेत, विवेकी नाहीत हे 
जाणून घ्यावे. (१८) 

ज्याचा अखंड नाश होतो, त्यालाच अविनाश म्हणतात. 
वाचाळ, बहकलेल्या लोकांना काय म्हणावे? (९१९९) 

ईशवरानेच नाना भेद निर्माण केले. भेदाच्या योगे 
सर्व सृष्टीतील व्यवहार सुरळितपणे चालतात. पण 
परीक्षा करणाराच जेथे आंधळा असेल, तेथे परीक्षा 
कशी होणार? (२०) 

जेथे परीक्षेचा अभाव असतो, तो समुदाय टोणप्या 
लोकांचा आहे, असे जाणावे. गुणच नाही तेथे गुणांचा 
गौरव कोठून असणार? (२१) 

जेथे खरे-खोटे यांची सरमिसळ होते, तेथे विवेक 
काय करतो? तर साधू लोक विवेक करूनच असार 
सोडून सार ग्रहण करतात. (२२) 


दासबोध 


उत्तम वस्तूची परीक्षा । कैसी घडे नतद्रक्षा। 
दीक्षाहीनापासी दीक्षा । येईल केंची  ॥ २३॥ 


आपलेन वोंगळपणें । दिशा करून शौच्य नेणे। 
बेद शास्त्रे पुराणें । त्यास काये करिती ॥२४॥ 


विचार| 
॥ २५॥ 


आधी राखावा आचार । मग पाहावा 
आचारविचारे पैलपार । पाविजेतो 


जें ने.कास न कळे तें बाष्कळास केवीं कळे। 
डोळस ठकती आंधळे । कोण्या कामाचे ॥२६॥ 


पापपुण्य स्वर्गनर्क । अबघेंच मानिळें येक। 
बिवेक आणी अविबेक । काये मानावे ॥ २७॥ 


अमृत विष येक म्हणती । परी विष घेतां प्राण जाती । 
कुकमे होते फजिती । सत्कर्म कीर्ति वाढे ॥ २८॥ 


इहलोक आणि परलोक । जेथें नाहीं साकल्य विवेक । 
तेथें अवघेंच निरर्थक । सकळ कांही. ॥ २९॥ 


म्हणौन संतसंगेंचि जावें । सल्शास्त्रचि श्रवण करावें । 
उत्तम गुणास अभ्यासावें । नाना प्रयेतें  ॥ ३०॥ 


दशक १७ : 





समास १० ५७९ 
नतद्रष्ट लोकांना उत्तम वस्तूची पारख कशी 
होईल? जो दीक्षाहीन आहे, त्याच्यापाशी दीक्षेचे तेज, 
सामर्थ्य कसे येणार? (२३) 
एखाद्या अस्वच्छ माणसाने स्वत:च्या ओंगळपणामुळे 
शौचास जाऊनही नंतर शरीरशुद्धी केली नाही, तर तेथे 
वेद, शास्त्रे, पुरणे काय करणार? (२४) 
आधी आचार शुद्ध राखावा आणि मग विचारणशुद्धी 
पहावी. अशा तर्‍हेने शुद्ध आचार-विचार असेल तर 
भवसागरातून पार जाता येते. (२५) 
जे नियमनिष्ठ साधक असतात, त्यांनाही परमार्थाचे 
रहस्य कळत नाही, तेथे बाष्कळ गैरशिस्त लोकांना ते 
कसे कळणार? जेथे डोळसही ठकतात, तेथे आंधळे 
काय कामाचे ? (२६) 
पाप, पुण्य, स्वर्ग आणि नरक या सर्वाना 
सारखेच मानले तर मग विवेक आणि अविवेकाची 
गरज ती काय? (२७) 
अमृत आणि विष एकच म्हटले तरी विष 
घेतल्याने प्राण जातात, हे सत्य आहे. कुकर्माच्या 
योगाने फजिती होते आणि सतूकर्माने कीर्ती 
वाढते. (२८) 
इहलोक असो वा परलोक असो, जेथे सांगोपांग 
विवेक नसेल, तेथे सर्व काही निरर्थकच ठरते. (२९) 
म्हणून माणसाने सतूसंगतीतच रहावे. सत्शास्त्रच 
श्रवण करावे आणि नाना प्रकारे प्रयत्न करून उत्तम 
गुणांचाच अभ्यास करावा (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे टोणपसिद्धलक्षणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक सतरावा समाप्त. 


17९1 टसबोध ( मराठी )-- 19 (१ 


(] 3 


दशक अठरावा : बहुजिनसी 


दशक १८ 


4: समास ९ 


बहुदेवस्थाननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


तुज नमूं गजवदना । तुझा महिमा कळेना! 
विद्या बुद्धी देसी जना । लाहानथोरांसी . ॥ ९॥ 


तुज नमूं सरस्वती । च्यारी वाचा तुझेन स्फूर्ती । 
तुझें निजरूप जाणती । ऐसे थोडे ॥२॥ 


धन्य धन्य चतुरानना। तां केली सृष्टिरचना। 
बेद शास्त्रें भेद नाना । प्रगट केले ॥३॥ 


धन्य विष्णु पाळण करिसी । येकांशें सकळ जीवांसी । 


बाढविसी बर्तविसी । जाणजाणों ॥४॥ 
धन्य धन्य भोळाशंकर । जयाच्या देण्यास नाहीं पार। 
रामनाम निरंतर । जपत आहे ॥५॥ 
धन्य धन्य इंद्रदेव । सकळ देवांचाहि देव। 
इंद्रलोकोंचें वैभव । काये म्हणोनि सांगावें ॥ ६॥ 
धन्य धन्य येमधर्म । सकळ जाणती धर्माधर्म । 
प्राणीमात्रांचे वर्म । ठाई पाडिती ॥७॥ 
बेंकटेसीं महिमा किती । भले उभ्यां अन्न खाती 


बडे धिरडीं स्वाद घेती । आतळस आपाल्ंचा ॥ ८॥ 


धन्य तूं बो बनशंकरी । उदंड शाखांचिया हारी । 
विवरविवरों भोजन करी । ऐसा कैंचा ॥९॥ 


धन्य भीम गोलांगुळा । कोरबड्यांच्या उदंड माळा । 
दहि बडे खातां सकळां । समाधान होये ॥ १९०॥ 


धन्य तूं गा खंडेराया । भंडारें होये पिंबळी काया । 
कांदेभरीत रोटगे खाया । सिद्ध होती ॥१९॥ 


धन्य  तुळजाभोवानी । भक्तां प्रसन्न होते जनीं । 
गुणबैभवास गणी । ऐसा कैंचा  ॥ १२॥ 
धन्य धन्य पांडुरंग । अखंड कथेचा होतो धिंग । 
तानमानें रागरंग । नाना प्रकारा ॥१३॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--19 0) 





हे गजवदना, तुला मी नमस्कार करतो. तुझा 
महिमा अगाध असल्याने तो कळत नाही. सर्व लहान- 
थोर लोकांना तूच विद्या, बुद्धी देतोस. (९) 
हे सरस्वती, तुला नमस्कार असो. तुझ्यामुळेच 
चारी वाचा स्फुरतात. तुझे निजरूप जाणणारे लोक फार 
थोडे आहेत. (२) 
हे ब्रह्मदेवा, तू खरोखर धन्य आहेस. तूच सर्व 
सृष्टीची रचना केलीस. वेद, शास्त्रे आणि नाना भेद 
तूच प्रगट केलेस. (३) 
हे विष्णू तू धन्य आहेस. तूच सर्वांचे पालन 
करतोस. तुझ्या एका अंशाने तू सर्व जीवांना त्यांचे 
अंतरंग जाणून वाढवतोस आणि वागवतोस. (४) 
भोळा शंकर खरोखरच धन्य आहे. त्याच्या देण्याला 
मर्यादा नाही. तो निरंतर रामनाम जपत असतो. (५) 
सर्व देवांचा जो देव तो इंद्रदेव धन्य आहे. इंद्रलोकीचे 
वैभव एवढे आहे की, त्याचे वर्णन करता येत नाही. (६) 
सर्व धर्म-अधर्म यांना जाणणारा यमधर्म धन्य 
आहे. तो सर्व प्राणिमात्रांचे वर्म जाणतो. (७) 
व्यंकटेशाचा महिमा फार आहे. त्याच्या स्थानी 
भली भली माणसेही उभ्याने अन्न खातात. बडे, धिरडी 
आणि स्वादिष्ट घारण्यांचा स्वाद घेतात. (८) 
हे बनशंकरी, तू धन्य आहेस. तुझ्या नैवेद्याला 
खूप भाज्या लागतात. त्या सर्वांची चव घेऊन 
भोजन करील असा भेटणे कठीण आहे? (९) 
गायीसारखे पुच्छ असणारा बलभीम धन्य आहे. त्याला 
उडदाच्या बड्यांच्या उदंड माळा घातल्या जातात. 
दह्याबरोबर वडे खाऊन सर्वांना समाधान वाटते.(१०) 
हे खंडेराया, तू धन्य आहेस. तुझा जो भंडार उधळला 
जातो, त्यामुळे शरीर हळदीने पिवळे होते. मग कांदे, 
भरीत आणि रोडगे खायला सर्व सिद्ध असतात. (१९) 
भक्तांना प्रसन्न होणारी तुळजाभवानी धन्य आहे. 
तिच्या गुणवैभवाची गणना करील असा कोण आहे ?(१२) 
जेथे अखंड कथेचा गदारोळ चाललेला असतो, 
नाना प्रकारे तानमान, रागरंग यांसह जेथे नित्य कौर्तन 
होत असते, तो पांडुरंग खरोखरच धन्य होय. (१३) 


दासबोध 


दशक १८ : समास ९ 


५८१ 


वैघणेणणणतिेणेणणणणणीण पचे धो न क क 2 टी यी 


धन्य तूं गा क्षत्रपाळा । उदंड जना लाविल्य चाळा 
भावें भक्ति करितां फळा । वेळ नाहीं ॥ १४॥ 


रामकृष्णादिक अवतार । त्यांचा महिमा अपार। 
उपासनेस बहुत नर तत्पर जाळले ॥ १५॥ 


सकळ देवांचे मूळ तो हा अंतरात्माचि केवळ| 
भूमंडळीं भोग सकळ । त्यासीच घडे ॥ १६॥ 


नाना देव होऊन बैसला । नाना शक्तिरूपें जाला। 
भोक्ता सकळ वैभवाला । तोचि येक ॥९७॥ 


याचा पाहावा विचार । उदंड ल्मंबला जोजार। 
होती जाती देव नर। किती म्हणोनि ॥१८॥ 


कौोर्ति आणि अपकोर्ति । उदंड निंदा उदंड स्तुती । 
सर्वत्रांची भोगप्राप्ती । अंतरत्म्यासीच घडे ॥ १९॥ 


कोण देहीं काये करितो । कोण देहीं काये भोगितो। 
भोगी त्यागी बीतरागी तो । येकचि आत्मा ॥२०॥ 


प्राणी साभिमानें भुलले । देह्याकडे पाहात गेले। 
मुख्य अंतरत्म्यास चुकले । अंतरी असोनी ॥२१॥ 


आरे या आमयाची चळवळ पाहे । ऐसा भूमंडळीं कोण आहे। 
अगाध पुण्यें अनुसंधान राहे । कांहींयेक ॥२२॥ 


त्या  अमनुसंधानासरिसें । जळोनी जाईजे किल्निषें। 
अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे । विवरोन पाहाती ॥ २३॥ 


अंतरनिष्ठ तितुके तरले । अंतरश्रष्ट तितुके बुडाले! 
बाह्याकारें भरंगळले। लोकाचारें ॥२४॥ 





हे क्षेत्रपाला, तू धन्य आहेस. अनेक लोकांना तू 
तुझे प्रेम लावले आहेस. मनापासून तुझी भक्‍ती केली 
असता फळ मिळायला वेळ लागत नाही. (१४) 
भगवंताचे जे रामकृष्णादिक अवतार झाले त्यांचा 
महिमा अपार आहे. त्यांची उपासना अनेक लोक अत्यंत 
तत्परतेने करतात. (१५) 
सर्व देवांचे मूळ केवळ अंतरत्माच आहे. या 
भूमंडळावर सर्व भोग त्यालाच प्राप्त होतात. (१६) 
तोच नाना देवांचे रूप घेऊन बसतो. नाना 
शक्तींच्या रूपाने तोच प्रगटतो. सर्व वैभवाचा भोक्ता तो 
एकट आहे. (१७) 
याचा नीट विचार करावा. सर्व देवांचे वर्णन करायचे 
म्हटले तर फारच लांबड लागेल. किती देव आणि किती 
नर होतात आणि जातात. त्यांचे वर्णन किती करावे? (१८) 
कोर्ती आणि अपकोर्ती, उदंड निंदा आणि उदंड 
स्तुती हे सर्व भोग अंतरात्म्यालाच घडतात. (१९) 
कोणत्या देहात काय करतो, कोणत्या देहात काय 
भोगतो हे सांगता येत नाही. पण भोगी, त्यागी आणि वीतरागी 
सर्वांच्या देही असणारा अंतरात्मा मात्र एकच आहे. (२०) 
प्राणी देहाच्या अभिमानाने भुलतात. देहाकडेच 
पाहात बसतात आणि मुख्य अंतरात्मा त्यांच्या अंतरी 
असूनही त्याला जाणत नाहीत. (२१) 
अरे, या अंतरात्म्याचे कर्तृत्व जाणेल असा या 
भूमंडळावर कोण आहे? अगाध पुण्याचा संग्रह असेल, तरच 
एखाद्या माणसाला त्याचे थोडेफार अनुसंधान राहते. (२२) 
ते अनुसंधान राहिले असता त्याच्या योगाने सर्व 
मलिनत्ब, पाप जळून जाते. जे अंतरनिष्ठ ज्ञानी असतात, 
ते याप्रकारे विवरून पाहातात. (२३) 
अंतरनिष्ट असतात ते तरतात. अंतरग्रष्ट असतात ते 
सर्व बुडतात, कारण ते बहिर्मुख असल्याने लोकाचाराच्या 
नादी लागून भरकटत जातात. (२४) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' बहुदेवस्थाननिरूपणनाम' समास पहिला समाप्त. 


.) (_) 


५८२ 


दशक १८ : समास २ 


दासबोध 





दशक १८ 


: समास २ 


सर्वज्ञसंगनिनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


नेणपणें जालें तें जालें । जालें तें होऊन गेलें। 
जाणतेपणें बर्तलें । पाहिजे नेमस्त  ॥१॥ 


जाणत्याची संगती धरावी । जाणत्याची सेवा करावी । 
जाणत्याची सदबुद्धि घ्यावी । हळुहळु ॥२॥ 


जाणत्यापासीं लेहों सिकावें । जाणत्यापासी वाचूं सिकावें। 


जाणत्यापासी पुसावे । सकळ कांही... ॥३॥ 


जाणत्यास कराबा उपकार | जाणत्यास झिजवावें शरीर। 
जाणत्याचा पाहावा विचार । कैसा आहे ॥४॥ 


जाणत्याचे संगतीनें भजावें । जाणत्याचे संगतीने झिजावें। 
जाणत्याचे संगतीनें रिझावें । विवरविवरों ॥५॥ 


जाणत्यापासीं गावें गाणें । जाणत्यापासी वाजवणे । 
नाना आळाप सिकणें । जाणत्यापासीं ॥६॥ 


जाणत्याचे कासेसी लागावें । जाणत्याचें औषध घ्यावें । 
जाणता सांगेल तें करावें । पथ्य आधीं ॥७॥ 


जाणत्यापासीं परीक्षा सिकणें । जाणत्यापासीं तालिम करणें । 
'जाणत्यापासी पोहणे । अभ्यासावें ॥८॥ 


जाणता बोलेल तैसें बोलावें । जाणता सांगेल तेसें चाल्मवें। 
जाणत्याचे ध्यान घ्यावें । नाना प्रकारीं ॥९॥ 


जाणत्याच्या कथा सिकाव्या । जाणत्याच्या युक्ति समजाव्या। 
जाणत्याच्या गोष्टी विवरव्या। सकळ कांही. ॥१०॥ 


जाणत्याचे पेंच जाणावे । जाणत्याचे पीळ उकलावे। 


जाणता राखेल तेसे राखावे । लोक राजी ॥११९॥ 
जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे घ्यावे रंग। 
जाणत्याचे स्फूर्तीचे तरंग । अभ्यासावे ॥१९२॥ 


जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा । जाणत्याचा तर्क जाणावा । 
जाणत्याचा उल्लेख समजावा । न बोलतांचि  ॥१३॥ 





नेणतेपणाने जे झाले ते झाले. झाले-गेले होऊन 
गेले, पण आता तरी जाणतेपणाने वागले पाहिजे. (१) 
जाणत्याची संगत धरावी, जाणत्याची सेवा करावी 
आणि हळूहळू जाणत्याची सद्बुद्धी घ्यावी. (२) 
जाणत्यापाशी लिहायला शिकावे. जाणत्यापाशी 
वाचायला शिकावे. जाणत्यालाच सर्व काही विचारावे (३) 
जाणत्यावर उपकार करावा, त्याच्यासाठी आपले 
शरीर झिजवावे आणि त्याचा विचार काय आहे हे 
जाणून घ्यावे. (४) 
जाणत्याच्या संगतीने भगवद्धजन करावे. त्याच्या 
संगतीने कष्ट सोसावेत. जाणत्याच्या संगतीत विवरण 
करीत संतुष्ट व्हावे. (५) 
त्याच्यापाशी गाणे गावे, वाद्य वाजवावे. जाणत्यापाशी 
संगीत कलेतील विविध आलाप वगैरे शिकावे. (६) 
जाणत्याच्या नादी लागावे. जाणत्याचेच औषध घ्यावे 
आणि तो सांगेल त्याप्रमाणे आधी पथ्यही करावे. (७) 
जाणत्यापाशी परीक्षा कशी करावी हे शिकावे. 
जाणत्यापाशी तालीम करावी आणि जाणत्यापाशीच 
पोहण्याचा अभ्यास करावा. (८) 
जाणता जसे बोलेल तसे आपण बोलावे. जाणता 
सांगेल तसे चालावे. जाणता करतो तसेच ध्यान करण्यास 
आपण नाना प्रकारे शिकावे. (९) 
जाणत्यापासून कथा सांगण्यास शिकावे. त्याची 
युक्‍ती नीट समजून घ्याबी आणि त्याच्या सर्व गोष्टींचे 
विवरण करावे. (१०) 
जाणत्याचे डावपेच जाणून घ्यावेत. जाणत्याचे 
पीळ उकलावेत आणि तो ज्याप्रमाणे लोकांना राजी 
राखतो, तसे आपणही लोकांना राजी राखावे. (१९) 
जाणता माणूस कोणत्या प्रसंगात कसा वागतो, ते 
जाणून घ्यावे. जाणता रामरंगात जसा रंगून जात असेल, 
तसे आपण रंगून जावे. जाणत्याच्या स्फूर्तीचे सर्व 
साहित्य याचा चांगला अभ्यास करावा. (१२) 
जाणत्याप्रमाणे आपणही उद्योगी व्हावे. त्याची तर्क 
करण्याची पद्धती समजून घ्यावी. त्याने न बोलताच 
त्याच्या अंतरंगातील विचार जाणून घ्यावेत. (१३) 


दासबोध 


दशक १८ : समास २ 


५८३ 





धूर्तपण । जाणत्याचें राजकारण । 
निरूपण । ऐकत जावें ॥ १४॥ 


जाणत्याचें 
जाणत्याचें 


जाणत्याचीं कवित्बें सिकावीं। गद्दे॑ पद्ये' बोळखावीं । 


माधुर्यवचनें समजावीं । अंतर्यामी ॥१५॥ 
जाणत्याचे पाहावे प्रबंद । जाणत्याचे बचनभेद। 
जाणत्याचे नाना संवाद । बरे शोधावे ॥१६॥ 


जाणत्याची  तीक्षणता । जाणत्याची सहिष्णता। 
'जाणत्याची उदारता । समजोन घ्यावी ॥ १७॥ 


जाणत्याची नाना कल्पना । जाणत्याची दीर्घ सूचना । 
जाणत्याची विवंचना । समजोन घ्यावी ॥ १८॥ 


जाणत्याचा काळ सार्थक । जाणत्याचा अध्यात्मविवेक । 
जाणत्याचे गुण अनेक । आवघेच घ्यावे ॥१९॥ 


जाणत्याचा भवकितिमार्ग । जाणत्याचा वेराग्ययोग । 
जाणत्याचा अवघा प्रसंग । समजोन घ्यावा ॥२०॥ 


जाणत्याचें पाहावें ज्ञान । जाणत्याचें सिकावें ध्यान । 
जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । समजोन घ्यावें ॥२१॥ 


जाणत्याचें अलिप्तपण । जाणत्याचें विदेहलक्षण । 
जाणत्याचें ब्रह्मविवरण । समजोन ध्यावे ॥२२॥ 


जाणता येक अंतरात्मा । त्याचा काये सांगावा महिमा । 


विद्याकळागुणसीमा  । कोणें करावी ॥ २३॥ 
परमेश्वयचे गुणानुवाद । अखंड करावा संवाद। 
तेणेंकरितां आनंद । उदंड होतो ॥ २४॥ 


पस्मेश्वरे निर्मिले तें । अखंड दृष्टीस पडतें। 
बिवरविवरो समजावें तें । विवेकी जनीं 


तके कांहीं निर्माणजालें। पया य जगदेश्वरें निर्मिलें। 
वेगळें केलें। आधीं ॥ २६॥ 


तो निर्माण करितो जना । परी पाहों जातां दिसेना । 
विवेकबळें अनुमाना । जाणीत जावा ॥ २७॥ 


त्याचें अखंड लागतां ध्यान । कृपाळपणें देतो आशन। 
सर्वकाळ संभाषण । तदांशोच करावें ॥२८॥ 


ध्यान धरीना तो अभक्त । ध्यान धरील तो भक्त। 
संसारापासुनी मुक्‍त । भक्‍तांस करी ॥२९॥ 


॥ २५॥ 





जाणत्याचे चातुर्य, त्याचे मुत्सद्देगिरीने वागणे, 
तसेच त्याचे अध्यात्मनिरूपण या सर्वांचे श्रवण करून 
ते जाणून घ्यावे. (१४) 
जाणत्यांनी केलेल्या काव्याचा अभ्यास करावा. 
गद्य, पद्य नीट जाणून घ्यावे आणि त्यांची सुमधुर वचने 


अंतर्यामी समजून घ्यावीत. (१५) 
जाणत्याचे प्रबंध पाहावेत, तो नाना लोकांशी सुखसंवाद 
कशा प्रकारे करतो याचा शोध घ्यावा. (१६) 


जाणत्याची तीक्ष्ण बुद्धी, त्याची सहनशीलता 
आणि उदारता समजून घ्यावी. (१७) 
जाणत्याच्या नाना कल्पना, त्याची दूरदृष्टी तसेच 
त्याची विवंचना समजून घ्यावी. (१८) 
जाणता आपल्या काळाचे सार्थक कसे करतो, 

त्याची अध्यात्मविवेक समजून देण्याची पद्धती व 
त्यानुसार त्याचे आचरण आणि आणखीही त्याचे अनेक 
गुण आपण सर्वच आत्मसात करावेत. (१९) 
जाणत्याचा भक्तिमार्ग, त्याचा वैराग्ययोग, एकूण 
त्याचे सर्वच चरित्र आपण जाणून घ्यावे. (२०) 
जाणत्याचे ज्ञान पाहावे; त्याच्याकडून ध्यानयोग 
शिकावा, त्याच्या ठिकाणच्या सूक्ष्म खुणाही समजून 


घ्याव्या. (२१) 
जाणत्याचे अलिप्तपण, विदेहलक्षण आणि ब्रह्मविवरण 
समजून घ्यावे. (२२) 


खरे तर एक अंतरात्मा हा एकच जाणता आहे. 
त्याचा महिमा किती वर्णन करून सांगणार? त्याच्या 
ठिकाणी असलेल्या अमर्याद विद्या, कला आणि गुण 
यांची गणना कोण करू शकेल? (२३) 
परमे श्वराच्या गुणानुवादांचे वर्णन परस्परांमध्ये अखंड 
करून संवाद साधावा. त्यामुळे उदंड आनंद होतो. (२४) 
जे जे परमेश्वराने निर्माण केले आहे, ते ते सतत 
आपल्या दृष्टीस पडत असते. विवेकी लोकांनी वारंवार 
विवरण करून त्याचे खरे स्वरूप जाणून घ्यावे. (२५) 
जितके काही निर्माण झालेले आहे ते ते सर्व 
जगदीश्वरानेच निर्मिलेले आहे. कार्य आणि त्याचा कर्ता 
हे निराळे असतात हे आधी ओळखले पाहिजे. (२६) 
तो सर्व लोकांना निर्माण करतो, पण त्याला पाहावयाचा 
प्रयत्न केला तर तो दिसत नाही. म्हणून सूक्ष्म दृष्टीने विचार 
करून अनुमानाने त्याला जाणण्याचा प्रयत्न करावा. (२७) 
त्याचे अखंड ध्यान लागले की तो कृपाळूपणे 
खायला, प्यायला देतो. योगक्षेम चालवतो. सर्ब काळ 
साधकाने त्या जगदीश्वरसंबंधीच संभाषण करावे. (२८) 
जो सतत अनुसंधान करतो, ध्यान धरतो तो भक्‍त 
जाणावा. जो ध्यान धरीत नाही तो अभक्त जाणावा. 
त्याचे ध्यान धरले असता तो ध्यान करणाऱ्या, भक्ताला 
संसारापासून मुक्‍त करतो. (२९) 


ष्ट 


उपासनेचे सेवटीं । देवां भक्‍तां अखंड भेटी । 


अनुभवी जाणेल गोष्टी । प्रत्ययाची 


दशक १८ : समास ३ 


दासबोध 
उपासनेच्या शेवटी म्हणजे जेव्हा उपासकाचा वेगळेपणाचा 


॥३०॥ | भाव नष्ट होतो अर्थात त्याचे आत्म्याशी पूर्ण तादात्म्य होते, 


तेव्हा देवाची आणि भक्ताची अखंड भेट होते. या अनुभवाच्या 


गोष्टी अनुभवीच जाणतो. (३०) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सर्वज्ञसंगनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 
३) 
दशक १८ : सभास ३ 
निःस्पृहसिकवणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


दुल्लभ शरीरीं दुल्लभ आयुष्य । याचा करू नये नास। 
दास म्हणे सावकास । विवेक पाहावा ॥ १॥ 


न पाहातां उत्तम विवेक । आवघा होतो अविवेक। 
अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ॥२॥ 


हे आपलें आपण केलें । आळसें उदास नागविलें। 
बाईट संगतीनें बुडविलें। देखत देखतां ॥ ३॥ 


मूर्खपणाचा अभ्यास जाला । बाष्कळपणें घातल्म घाला । 
काम चांडाळ उठिल् । तरुणपणी ॥४॥ 


मूर्ख आळसी आणी तरुणा । सर्वांविषीं दैन्यवाणा । 
कांहीं मिळेना कोणा । काये म्हणावें ॥५॥ 


जें जें पाहिजे तें तें नाहीं । अन्नवस्त्र तेंहि नाहीं। 
उत्तम गुण कांहींच नाहीं । अंतर्यामी ॥६॥ 


बोलतां येना बैसतां येना । प्रसंग कांहींच कळेना| 
शरीर मन हें वळेना । अभ्यासाकडे ॥७॥ 


लिहिणें नाहीं वाचणेंनाहीं । पुसणें नाहीं सांगणें नाहीं । 
नेमस्तपणाचा अभ्यास नाहीं । बाष्कळपणें ॥८॥ 


आपणास कांहींच येना । आणी सिकविलेंही मानेना । 
आपण वेडा आणी सजना । बोल ठेवी ॥९॥ 





सर्व शरीरात नरदेह हा अत्यंत दुर्लभ आहे. त्यात 
आयुष्य मिळणे हे आणखीच दुर्लभ आहे. म्हणून याचा 
नाश करू नये. श्रीरामदास म्हणतात की, म्हणून सावकाश 
विवेक करावा. (१) 

जर उत्तम प्रकारे विवेक केला नाही, तर सर्व 
अविवेक होतो. अविवेकाने प्राणी रंकासारखा म्हणजे 
भिकाऱ्यासारखा दीन दिसतो. (२) 

असे करणे म्हणजे आपले आपणच नुकसान 
करणे आहे. आळसाने आणि उदासीन वृत्तीमुळे माणूस 
नागवला जातो आणि वाईट संगत जर मिळाली तर 
त्याचा बघता बघता नाश होतो. (३) 

मूर्खपणा अंगवळणी पडतो. त्यातच स्वच्छंदपणाने 
हल्ला चढवला आणि त्यात तरुणपणी कामविकाररूपी 
चांडाळ बळावला, तर मग काय होणार? (४) 

एखादा माणूस मूर्खा आळशी आणि तरुण, पण 
सर्व बाबतीत दैन्यवाणा असतो आणि तरी कोणाशीही 
त्याचे पटत नाही. अशाला काय म्हणावे ? (५) 

जे जे प्रपंचात आवश्यक असते, ते ते त्याच्याजवळ 
नसते. कमीत कमी अन्न-वस्त्र असावे तर तेही नाही 
आणि अंतर्यामी काही उत्तम गुणही नाही. (६) 

त्याला धड बोलता येत नाही, धड बसता येत नाही. 
कुठल्या प्रसंगी कसे वागावे हेही कळत नाही आणि शरीर 
आणि मन अभ्यासाकडे वळत नाही. (७) 

लिहायला येत नाही, वाचायला येत नाही, कुणाला 
काही विचारायला येत नाही अथवा कुणी काही विचारले 
तर सांगायला येत नाही. स्वच्छंदपणामुळे नियमितपणाचे 
वबळण नाही. (८) 

आपल्याला तर काही येत नाही, पण कुणी शिकवू 
लागले तर तेही त्याला मान्य होत नाही. आपण तर वेडा 
असतो, पण सजनांना नावे ठेवतो. (९) 


दासबोध 


दशक १८ : समास ३ 


५८५ 





अंतरी येक बाहेर येक । ऐसा जयाचा विवेक । 
परलेकाचें सार्थक । कैसें घडे ॥ १०॥ 


आपल्य, संसार नासला । मनामधे प्रस्तावल् । 
तरी मग अभ्यास केला । पाहिजे विवेकाचा ॥ ११॥ 


येकाग्र करूनियां मन । बळेंचि धरावे साधन। 
येलीं. आळसाचें दर्शन । होऊंच नये ॥१२॥ 


अवगुण अवघेचि सांडावे । उत्तम गुण अभ्यासावे । 
प्रबंद पाठ करीत जावे । जाड अर्थ ॥१३॥ 


इल््रेकप्रबंद । नाना धाटी मुद्रा छंद । 
आनंद । होत आहे ॥१४॥ 


'पदप्रबंद 
प्रसंगज्ञानेंचि 


कोणे प्रसंगीं काये म्हणावें । ऐसे समजोन जाणावें । 
उगेंचि वाउगे सिणावें । कासयासी ॥ १५॥ 


दुसऱ्याचे अंतर जाणावें । आदर देखोन म्हणावें । 
जें आठवेल तें गावें। हें मूखषण  ॥१६॥ 


ज्याची जैसी उपासना । तेंचि गावें चुकावेना। 
रागज्ञाना  ताळज्ञाना । अभ्यासावे ॥ १७॥ 


साहित संगीत प्रसंग मानें । करावीं कथेची घमशानें। 
अर्थांतर श्रवणमननें ।॥ काढीत जावें ॥१८॥ 


'पाठ उदंडचि असावें । सर्वकाळ उजळीत जावें। 


सांगितले गोष्टींचे असावें । स्मरण अंतरी ॥ १९॥ 
अखंड येकांत सेवावा । ग्रन्थमात्र  धांडोळावा । 
प्रचित येईल तो घ्यावा । अर्थ मनीं ॥२०॥ 








आत एक असते, बाहेर दुसरेच काही दाखवतो. 
असा विवेक ज्याच्या ठिकाणी असतो, त्याचे परलोकी 
सार्थक कसे होईल? (१०) 
अशा माणसाच्या संसाराची दैना, दुर्दशा होते. अशा 
वेळी जर त्याला मनामध्ये पश्चात्ताप झाला, तर मग त्याने 
विवेकाचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. (११) 
अशा माणसाने मन एकाग्र करून बळेच साधन 
करण्यास आरंभ करावा. आळसाचे दर्शनसुद्धा होणार 
नाही यासाठी त्याने कसून प्रयत्न करावा. (१२) 
सर्व अवगुणांचा त्याग करावा. उत्तम गुणांचा अभ्यास 
करावा. अर्थगंभीर असे प्रबंध पाठ करीत जावेत. (१३) 
पदप्रबंध, श्लोकप्रबंध, नाना धाटी, मुद्रा, छंद 
वगैरे पाठ करावेत व त्यांचा प्रसंगानुसार उपयोग केल्याने 
ऐकणाऱ्यांना आनंद होतो. (१४) 
कुठल्या प्रसंगी काय म्हणावे, हे नीट समजून 
जाणून घ्यावे व त्याप्रमाणे करावे. अन्यथा उगीच व्यर्थ 
शिणण्यात काय अर्थ आहे? (१५) 
दुसऱ्याचे मनोगत जाणून घ्यावे. आपल्या 
म्हणण्याविषयी आदर आहे कौ नाही, हे पाहून आदर 
असेल तरच म्हणावे. उगीच जे आठवेल ते कुणी न 
सांगताच गाणे हे मूर्खपणाचे आहे. (१६) 
ज्याची जी उपासना असेल, त्या देवतेसंबंधीच 
गावे. तेथे चूक करू नये. रागज्ञान, तालज्ञान यांचाही 
अभ्यास करावा. (१७) 
साहित्य, संगीत यांचा प्रसंगानुसार मेळ साधून 
धडाक्याने कथेची लयलूट करावी. वारंवार श्रवण-मनन 
करून अर्थांतर काढीत जावे. (१८) 
पाठांतर भरपूर असावे आणि वारंवार त्याची 
उजळणी करावी. आपण काय सांगितले याचे अंतरात 
स्मरण असावे. (१९) 
अखंड एकांत सेवावा आणि सरदूग्रंथांचा सखोल 
अभ्यास करावा. ज्याचा अनुभव येईल, तोच अर्थ मनात 
निश्चित करावा. (२०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' नि:स्पृस्षिकवणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


.) 


५८६ 


दशक १८ 


दशक १८: समास ४ 


दासबोध 


: समास ड 


देहेदुल्ल भनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


देह्याकरितां गणेशपूजन । देह्याकरितां शारदावंदन। 
देह्याकरितां गुरु सज्जन । संत श्रोते ॥९॥ 


देह्याकरितां कवित्बेंचालती । देह्याकरितां अधेनें करिती । 


देह्याकरितां अभ्यासिती । नाना विद्या ॥२॥ 
देह्याकरितां| ग्रंथलेखन । नाना लिपीबोळखण। 
नाना 'पदार्थशोधन । देह्याकरितां ॥३॥ 


देह्याकरितां माहाज्ञानी । सिद्ध साधु क्रषी मुनी। 
देह्याकरितां तीर्थाटणीं । फिरती प्राणी ॥४॥ 


देह्याकरितां श्रवण घडे । देह्याकरितां मननीं पवाडे । 
देह्याकरितां देहीं आतुडे । मुख्य परमात्मा ॥५॥ 


देह्याकरितां कर्ममार्ग । देह्याकरितां उपासनामार्ग । 
देह्याकरितां| ज्ञानमार्ग । भूमंडळीं ॥६॥ 


योगी बीतरागी तापसी । देह्याकरितां नाना सायासी। 
देह्याकरितां आत्मयासी । प्रगटणें घडे ॥ ७॥ 


येहलोेक आणी परलोक । देह्याकरितां सकळ सार्थक । 


देहेंबिण निरर्थक । सकळ कांही... ॥८॥ 
पुन्हश्चर्ण अनुष्ठाने । गोरांजनें धूम्रपानें । 
सीतोष्ण पंचाग्नी साधणें । देह्याकरितां ॥९॥ 
देह्याकरितां पुण्यसीळ । देह्याकरितां पापी केवळ। 
देह्याकरितां अनर्गळ । सुचिस्मंत ॥१०॥ 
देह्याकरितां अवतारी । देह्याकरितां वेषधारी । 
नाना बंडें पाषांडें करी । देह्याकरितां ॥११॥ 


देह्याकरितां विषयेभोग । देह्याकरितां सकळ त्याग । 
होती जाती नाना रोग । देह्याकरितां ॥१२॥ 


देह्याकरितां नवविधा भकती । देह्याकरिता चतुर्विधा मुक्‍ती । 


देह्याकरितां नाना युक्ती । नाना मतें ॥१३॥ 
देह्याकरितां दानधर्म । देह्याकरितां नाना वर्म । 
देह्याकरिता पूर्वकर्म । म्हणती जनीं ॥ १४॥ 


देह्याकरितां नाना स्वार्थ । देह्याकरितां नाना अर्थ । 
देह्याकरितां होईजे वेर्थ । आणी धन्य  ॥ १५॥ 
देह्याकरितां नाना कळा । देह्याकरितां उणा आगळा । 
देह्याकरितां जिव्हाळा । भक्तिमार्गाचा ॥१६॥ 





या देहात अंतरात्मा असतो, म्हणूनच त्याला 
उद्देशून गणेशपूजन, शारदावंदन, तसे गुरु, सज्जन, संत, 
श्रोते यांना वंदन वगैरे केले जाते. (१) 
देह आणि देहात राहाणारा जो अंतरत्मा त्याच्यासाठीच 
कवित्व निर्माण होते. अध्ययन केले जाते. नाना विद्यांचा 


अभ्यास केला जातो. (२) 
याच्याकरिताच ग्रंथलेखन, लिपीचे ज्ञान, नाना 
पदार्थांचे शोधन घडते. (३) 


त्याच्याकरताच महाज्ञानी, सिद्ध, साधू, क्रषी, मुनी 
साधना करतात. तीर्थाटने करीत हिंडतात. (४) 
अंतरत्म्यामुळेच श्रवण घडते, मनन केले जाते, 
आणि याच देहात मुख्य परमात्म्याची प्राप्ती होते. (५) 
अंतरात्म्यामुळेच या भूमंडळावर कर्ममार्ग, उपासना 
मार्ग आणि ज्ञानमार्ग प्रचलित झाले आहेत. (६) 
अंतरात्म्यामुळेच योगी, तापसी, वैराग्यसंपन्न लोक 
नाना सायास करतात आणि त्याच्यामुळेच आत्मारामास 
प्रगट व्हावे लागते. (७) 
इहलोक आणि परलोक यांचे सार्थक अंतरत्म्यामुळेच 
होते. तो नसेल, तर सर्व काही निरर्थक ठरते. (८) 
अंतरत्म्यामुळेच पुरश्वरणे, अनुष्ठाने, गोरांजने, धूम्रपान, 
शीतोष्ण सहन करणे, पंचाग्रिसाधन इत्यादी केली 
जातात. (९) 
पुण्यशील अथवा अत्यंत पापी, अनाचारी किंवा 
सदाचारी या सर्वांत अंतरात्माच वर्तत असतो. (१०) 
अवतारी आणि वेषधारी, अनेक प्रकारची बंडे आणि 
पाखंडे करणारे यांतही अंतरात्माच कर्ता असतो. (१९१) 
अंतरात्माच निरनिराळे विषयभोग करतो. तोच 
सर्वस्वाचा त्यागही करतो किंवा नाना रोगही त्याच्यामुळेच 
येतात आणि जातात. (१२) 
अंतरत्म्यामुळेच नवविधा भक्ती, चतुर्विधा मुक्‍ती 
तसेच नाना मते आणि नाना युक्ती केल्या जातात. (१३) 
अंतरत्म्यामुळेच दानधर्म केला जातो. त्याच्यामुळेच 
नाना रहस्ये उलगडतात आणि लोक पूर्वजन्मातील 
कर्मासंबंधी अनुमान करू लागतात. (१४) 
अंतरत्म्यामुळेच नाना प्रकारे स्वार्थ साधला जातो, 
नाना पदार्थ मिळवले जातात, मनुष्यजन्म व्यर्थही जाऊ 
शकतो अथवा धन्यही होऊ शकतो. (१५) 
अंतरत्म्यामुळेच नाना कला शिकता येतात, मनुष्य 
उणा किंवा आगळा ठरतो. त्याच्यामुळेच भक्‍्तिमार्गासंबंधी 
जिव्हाळा उत्पन्न होतो. (१६) 


दासबोध 


दशक १८ : समास ४ 


५८७ 





सन्मार्गसाधनें । देह्याकरितां तुटती बंधनें । 
निवेदनें । मोक्ष लाभे ॥ १७॥ 


देह सकळामधें उत्तमु । देही राहिला आत्मारामु। 
सकळां घटीं पुरुषोत्तमु । विवेकी जाणती ॥ १८॥ 


नाना 
देह्याकरितां 


देह्याकरितां नाना कोर्ती । अथवा नाना अपकोती । 
देह्याकरितां होती जाती । अवतारमाळिका ॥१९॥ 


देह्याकरितां नाना भ्रम । देह्याकरितां नाना संभ्रम । 
देह्याचेन उत्तमोत्तम । भोगिती पदें ॥२०॥ 


देह्याकरितां सकळ कांहीं । देह्याविण कांहीं नाहीं । 
आत्मा विरे ठाई ठाई । नव्हताच जैसा ॥२१॥ 


देहे परल्रेकीचें तारूं । नाना गुणांचा गुणागरु । 


नाना रत्नांचा विचारु । देह्याचेनी ॥२२॥ 
देह्याचेने गायेनकळा । देह्याचेने संगीतकळा। 
देह्याचेन अंतर्कळा । ठाईं पडे ॥२३॥ 


देहे ब्रह्मांडाचे फळ देहे दुल्लभचि केवळ| 
परी या देह्यास निवळ । उमजवबाबें ॥ २४॥ 


देह्याकरितां लाहानथोर । करिती आपुल्ाले व्यापार। 


त्याहिमधें ल्ाहानथोर। कितीयेक ॥ २५॥ 
जे जे देहे धरुनी आले ते ते कांहीं करून गेले| 
हरिभजनें पावन जाले । कितीयेक ॥२६॥ 


अष्टधा प्रकृतीचे  मूळ। संकल्परूपचि केवळ! 
नाना संकल्पें देहेफळ । घेऊन आलें ॥ २७॥ 


हरिसिंकल्प मुळीं होता । तोचि फळीं पाहावा आतां। 
नाना देह्यांतरीं तत्वतां । शोधिता कळे ॥ २८॥ 


बेलाचे मुळीं बीज । उदकरूप वेली समज। 
पुढें फळामध्ये बीज । मुळींच्या अंशे ॥ २९॥ 


येतें । फळाकरितां मूळ होतें । 
जातें । भूमंडळ ॥३०॥ 


मुळाकरितां फळ 
येणेंकरितां होत 


असो कांहीं येक करणें । कैसें घडे देह्याविणें। 
देहे सार्थकी ल्मवणें । म्हणिजे बरे ॥३१॥ 





अंतरात्म्यामुळेच नाना सन्मार्गाची साधने करता 
येतात, त्यामुळेच बंधने तुटतात आणि अंतरत्म्यामुळेच 
आत्मनिवेदन घडून मोक्ष लाभतो. (१७) 
मानवदेह सर्व देहांत उत्तम आहे. त्यातच आत्माराम 
राहातो. विवेकी पुरुष असतात ते सर्व प्राणिमात्रांत 
पुरुषोत्तम आहे, हे जाणतात. (१८) 
अंतरत्म्यामुळेचे कोर्ती मिळते अथवा अनेक 
प्रकारे अपकोर्ती होते. त्याच्यामुळेच अवतारांच्या मालिका 
म्हणजे अनेकानेक अवतार होत असतात. (१९) 
अंतरात्म्यामुळेच नाना भ्रम, अथवा नाना संभ्रम 
उत्पन्न होतात आणि त्याच्यामुळेच उत्तमोत्तम पदांची 
प्राप्तीही होते. (२०) 
देहधारी अंतरात्म्यामुळेच सर्व काही घडते. तो 
नसेल तर काहीच होऊ शकत नाही. आत्मा जेथल्या तेथे 
जणू काही नव्हताच अशा प्रकारे विरून जातो. (२१) 
मनुष्यदेह हे परलोक प्राप्त करून देणारे तारू आहे. 
तो नाना गुणांचे आगर आहे. पण अंतरात्म्यामुळेच नाना 
रत्नांचा विचार केला जातो. (२२) 
अंतरत्म्यामुळेच गायनकला, संगीतकला आणि 
अंतर्कला म्हणजे ज्ञान प्राप्त होते. (२३) 
देह (मानव देह) हे ब्रह्मांडाचे फळ आहे. मानवदेह 
हा केवळ अत्यंत दुर्लभ आहे, पण यात असलेल्या देहीला 
म्हणजे अंतरत्म्याला हे उमजवावे. (२४) 
अंतरत्म्यामुळे सर्व लहान-थोर आपापले व्यवहार 
करतात. त्या व्यवहारातही लहानथोर असे कित्येक 
प्रकार असतात. (२५) 
जे जे मानवदेह धरून आले ते काही ना काही कार्य 
करून गेले. कित्येक हरिभजनाने पावन झाले. (२६) 
अष्टधा प्रकृतीचे मूळ केवळ संकल्परूपच आहे. 
तसेच नाना संकल्पच देहरूप फळ घेऊन येतात. (२७) 
“एको5हं बहु स्याम्‌' हा हरिसंकल्प मुळात स्फुरला, 
तीच मूळ माया होय. आपल्या देहातही तोच मूळचा 
मीपणाचा संकल्प अंशरूपाने आहे. नाना देहांतील 
तत्त्वांचा शोध घेतला की हे कळून येते. (२८) 
एखाद्या वेलाच्या मुळात बीज असते. नंतर ती 
वेल पाण्यामुळेच वाढते. म्हणून वेल ही उदकरूप 
समजावी. वेलीला फळ लागले की त्यात मुळाच्या 
अंशामुळे बीज आढळून येते. (२९) 
मूळ असते, म्हणून फळ येते आणि फळामुळे 
म्हणजे त्यातील बीजामुळे मूळ उत्पन्न होते. याप्रमाणे 
भूमंडळातील सर्व पदार्थ होत- जात असतात. (३०) 
असो. हे राहू दे. काहीही क्रिया देहाशिवाय 
आणि देहीशिवायही कशी घडणार? म्हणून देह सार्थकी 
लावावा हे बरे. (३१) 


५८८ 


आत्म्याकरितां देहे जाला । देह्याकरितां आत्मा तगल्ा । 
उभययोगें उदंड चालिला । कार्यभाग ॥३२॥ 


चोरून गुप्तरूपें करावें । तें आत्मयासी पडे ठावें । 
कर्तुत्व याचेन स्वभावें । सकळ कांही. ॥३३॥ 


देह्यामधें आत्मा असतो । देहे पूजितां आत्मा तोषतो । 
देहे पिडितां आत्मा क्षोभतो । प्रतक्ष आतां. ॥ ३४॥ 


देह्यावेगळी पूजा पावेना । देह्याविण पूजा फावेना। 


जनीं जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करावें ॥ ३५॥ 
उदंड प्रगटल्म विचार । धर्मस्थापना  तदनंतर। 
तेथेंच पूजेस अधिकार । पुण्यशरीरीं ॥३६॥ 


सगट भजन करूं येतें । तरी मूर्खपण आंगीं लागतें । 
गाढवासी पूजितां कळतें । काये त्याला  ॥ ३७॥ 


पूज्य पूजेसी अधिकार । उगेचि तोषवावे इतर। 
दुखऊं नये कोणाचेंअंतर । म्हणिजे बरें ॥३८॥ 


सकळ जगदांतरींचा देव । क्षोभतां राहाव्या कोठें ठाव । 
जनावेगळा जनास उपाव । आणीक नाहीं ॥३९॥ 


परमेश्वराचे अनंत गुण । मनुष्ये काये सांगावी खूण । 
परंतु अध्यात्मग्रंथश्रवण । होतां उमजे  ॥ ४०॥ 


दशक १९८ : 





समास ४ दासबोध 

आत्म्याकरिता देह उत्पन्न झाला आणि देहामुळेच 
आत्मा टिकू शकला. याप्रमाणे देह आणि अंतरात्मा या 
उभयतांच्या एकत्र येण्याने उदंड कार्यभाग चालतो. (३२) 

चोरून गुप्तरूपाने काही करू म्हणावे, तर ते 
अंतरत्म्यास लगेच कळते. अंतरत्म्यामुळेच स्वाभाविकरीत्या 
सर्व कार्य घडते. (३३) 

देहामध्ये अंतरात्मा असतो. देहाची पूजा केली की 
तो प्रसन्न होतो. देहाला पीडा केली तर अंतरात्मा क्षोभतो. 
हे आपल्याला प्रत्यक्ष दिसून येते. (३४) 

देहाशिवाय आत्म्याला पूजा पावत नाही. 
देहाशिवाय पूजा करताही येत नाही. सर्व जनांमध्ये अंतरत्म्याच्या 
रूपाने जनार्दन राहतो. म्हणून सर्व जनांना संतुष्ट करावे. (३५) 

पुण्यशरीराच्या ठिकाणीच प्रथम उद्‌ंड विचार प्रगटतो. 
त्यानंतर त्यांच्याकडूनच धर्मस्थापना होते. अशा पुरुषांनाच 
पूजा घेण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला असतो. (३६) 

सरसकट सर्वांचे भजन-पूजन करू म्हटले, तर ते 
मूर्खपणाचे ठरते. गाढवाची पूजा केली, तर त्याला त्यात 
काहीच कळत नाही. (३७) 

जे पूज्य आहेत, त्यांनाच पूजा घेण्याचा अधिकार 
आहे. पण इतरांनाही उगीच मान देऊन संतुष्ट करावे. 
कोणाचेही मन दुखवू नये म्हणजे बरे. (३८) 

सर्व जगाचा देव अंतरात्मा व्याप्त आहे. तो जर 
क्षोभला तर राहण्यास जागाच कोठे मिळणार? 
माणसांच्यावाचून माणसांचे चालणारच नाही. म्हणून 
त्यांना संतुष्ट करण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. (३९) 

परमेश्वराचे गुण अनंत आहेत. माणसाला त्याचे 
गुणवर्णन संपूर्णपणे करताच येणार नाही. पण अध्यात्मग्रंथाचे 
श्रवण केल्याने त्या परमात्म्याच्या स्वरूपाचे थोडे फार 
ज्ञान होते. (४०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहेदुल्ल भनिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


.] 


दासबोध 


दशक १८ : समास ५ 


५८९ 





दशक १८ 


: समास ५ 


'करंटपरीक्षानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


धान्य उदंड  मोजिले। परी त्या मापें नाहीं भश्षिलें। 
विवरल्याविण तैसें जालें । प्राणीमात्रासी ॥१॥ 


पाठ म्हणतां आवरेना । पुसतां कांहींच कळेना । 
अनुभव पाहातां अनुमाना । मधें पडे ॥२॥ 


शब्दरत्ने परीक्षावीं । प्रत्ययाचीं पाहोन घ्यावीं। 
येर ते अवघी सांडाबीं । येकीकडे ॥३॥ 


नांवरूप आवघें सांडावें । मग अनुभवास मांडावें। 
सार असार येकचि करावें । हें मूर्खपण ॥४॥ 


लेखकें कुळ समजवावे । किंवा उगेंच वाचावें। 
येणें दृष्टांते समजावें । कोणीतरी ॥५॥ 


जेथें नाही. समजावीस । तेथे आवघी कुसमुस। 
पुसों जातां वसवस । वक्ता करी ॥६॥ 


नाना शब्द येकबटिले । प्रचीतीवीण उपाव केले। 
परी ते अवघेचि वेर्थ गेळे । फडप्रसंगीं ॥७॥ 


पसेवरी वैरण घातलें । तांतडीनें जातें वोडिलें। 
तेणें पीठ बारीक आलें । हें तों घडेना ॥८॥ 


घांसामागें घांस घातला । आवकाश नाहीं चावायाला। 
अवघा बोकणा भसरिल्ा । पुढे कैसें ॥९॥ 


ऐका फडनिसीचें लक्षण । विरंग जाऊं नेदी क्षण! 
समस्तांचें अंत:कर्ण । सांभाळीत जावें ॥९०॥ 


सूक्ष्म नामें सुखें ध्यावी । तितुकीं रूपें बोळखावीं । 
वबोळखोन समजवावीं । श्रोतयांसी ॥११॥ 


समशा पुरतां सुखी होती । श्रोते अवघे आनंदती। 
अवघे क्षणक्षणा वंदिती । गोसावियांसी ॥ १२॥ 





मापाने उदंड धान्य मोजले जाते, पण माप त्यातील 
काहीच खाऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे जे श्रवण केले 
जाते, त्याचे माणसाने जर मनन केले नाही, तर त्याचा 
त्याला काही उपयोग होत नाही. (१) 
एखाद्याचे पाठांतर इतके असते की, तो म्हणू 
लागला को आवरतच नाही. पण त्याला अनुभव काहीच 
नसतो. तो नुसती अनुमाने करीत असतो. (२) 
म्हणून पाठांतर करतानाही शब्दरूपी रत्नांची नीट 
परीक्षा करावी. जे अनुभवाचे बोल असतील ते निवडून 
घ्यावेत. इतर सर्व एकीकडे सोडून द्यावे. (३) 
नामरूपात्मक सर्व दृश्य मायिक असल्याने ते 
बाजूस सारावे आणि मग सारासारविवेकाने अनुभव 
घेण्याचा प्रयत्न करावा. सार आणि असार सर्व एकच 
करणे हा मूर्खपणा आहे. (४) 
कुळकर्ण्याने खत, पत्रे वगैरे निरक्षर शेतकरी 
वगैरेंना नीट समजावून द्यावे हे बरे, की न समजावता 
उगीच वाचणे बरे? या दृष्टांतावरून माणसाने काय ते 
समजून घ्यावे. (५) 
जेथे लोकांना नीट समजावून सांगणे वक्त्याला 
जमत नाही, तेथे लोक नाराज होऊन कुसमुस करू 
लागतात. आणि ते विचारू लागले को वक्ता मात्र 
चिडचिड करू लागतो. (६) 
नाना ग्रंथांतील शब्दभांडार एकत्र केले आणि 
स्वत:ला अनुभव नसताना लोकांपुढे मोठेपणा मिरविण्यासाठी 
प्रस्तुत केले, तर ते सर्व सभेत व्यर्थ ठरते. (७) 
जात्यात पशापेक्षाही अधिक धान्य एकाच वेळी घालून 
तातडीने घाईघाईने जाते ओढले आणि बारीक पीठ दळले 
गेले, असे तर कधी घडूच शकत नाही. (८) 
किंवा जेवताना जर चावायला अवसरन देता घासामागे 
घास घेऊन तोंड भरले, तर पुढे कशी फजिती होईल! (९) 
आता फडणीशीचे (हिशेबी कारभार्‍याचे) लक्षण 
ऐका! फडणीसाने एक क्षणही व्यर्थ जाऊ देऊ नये. सर्व 
लोकांचे अंत:करण त्याने सांभाळीत असावे. (१०) 
वक्त्याने अध्यात्माचे निरूपण करताना सूक्ष्म तत्त्वांची 
नावे खुशाल घ्यावीत, पण त्याने त्यांचे रूपही स्वत: नीट 
ओळखावे आणि नंतर श्रोत्यांनाही ते नीट समजवावे. (११) 
आपापल्या शंकांचे किंवा समस्यांचे समाधान झाले 
को श्रोते सुखी होतात. सर्व श्रोत्यांना आनंद होतो आणि ते 
सर्व वारंवार वक्त्याला वंदन करू लागतात. (१२) 


५९० दशक १८ 


समशा पुरतां वंदिती । समशा न पुरतां निंदिती। 
गोसांबी चिणचिणकरिती । कोण्या हिशेबें ॥१३॥ 


तावावें । 
॥ १४॥ 


शुध सोनें पाहोन घ्यावें । कसी लाउनी 
श्रवणमननें जाणावें । प्रत्ययासी 


वैद्याची प्रचित येना । वेथा परती 
आणी रागेजावें जना । कोण्या हिशेबें 


होयेना । 
॥१५॥ 


मानेना । 
॥१६॥ 


खोटें कोठेंचि चालेना । खोटें कोणास 
याकारणें अनुमाना । खरें आणावें 


लिहिणें न येतां व्यापार केला । कांहीं येक दिवस चालिला । 
पुसता सुरनीस भेटल्म। तेव्हा खोटें ॥ १७॥ 


सर्व आवघे हिशेबीं ठावें । प्रत्यय साक्षीने बोलावें। 
मग सुरनीसें काये करावें । सांगाना काँ ॥ १८॥ 


स्वयें आपणचि गुंते । समजावीस कैसी होते। 
नेणतां कोणीयेक ते । आपदों लागती ॥१९॥ 


बळेंबिण युध्यास गेला । तो सर्वस्वें नागवल्य । 
शब्द ठेवावा कोणाला । कोण कैसा ॥२०॥ 


जें प्रचीतीस आलें खरें । तेंचि घ्यावें अत्यादरें। 
अनुभबवेंवबिण जें उत्तरें । तें फलकटें जाणाबीं ॥ २१॥ 


सिकऊं जातां राग चढे । परंतु पुढें आदळ घडे। 
खोटा निश्चय तात्काळ उडे । लोकामधें ॥२२॥ 


खरें सांडुनी खोटें घेणें । भकाधेस काये उणें। 
त्रिभुवनी नारायणें । न्याय केला  ॥ २३॥ 


तो न्याय सांडिता सेवटीं । अवघें जगचि लागे पाठीं । 
जनीं भांड्भांडों हिंपुटी । किती व्हावें ॥ २४॥ 


: समास ५ 





दासबोध 


समस्यांचे समाधान झाले, तर सर्व वंदन करतात. 
समस्यांचे समाधान झाले नाही, तर निंदा करू लागतात. 
मग वक्त्याने उगीच तक्रार का बरे करावी? (१३) 

सोने घेताना ते शुद्ध आहे ना, हे पाहून घ्यावे. 
कसाला लावून, तापवून त्याची परीक्षा करावी. त्याप्रमाणे 
जे श्रवण-मनन केलेले असेल, ते अनुभवाच्या कसोटीवर 
पारखून घ्यावे. साक्षात अनुभव घेऊन त्यासंबंधी निश्चय 
करावा. (१४) 

वैद्याने औषध दिले, पण त्याची प्रचीती येत नसेल 
आणि व्यथा दूर होत नसेल, तर त्या रोग्याने इतर 
लोकांवर राग काढावा हा कुठला हिशोब? (१५) 

खोटे कोठेच चालत नाही. खोटे कुणालाही मान्य 
होत नाही. म्हणून अनुमान अनुभवास आणावे. तरच ते 
खरे म्हणावे. (१६) 

एखाद्या माणसाला लिहिणे-वाचणे येत नसता 
व्यापार केला. तो काही दिवस चालला. पुढे त्यास 
हिशेबतपासनीस भेटला आणि त्याने चौकशी केली, 
तेव्हा व्यापार खोटा आहे हे कळले. (१७) 

हिशोब पाहिला की व्यापाराबद्दल खरे-खोटे सर्व 
काही कळून येते. त्यावरून वक्त्याने बोध घ्यावा आणि 
अनुभवावरून त्याच्या साक्षीने आपले म्हणणे मांडावे. 
हिशोब जर नीट ठेवलेले नसतील तर हिशेबतपासनीस 
तरी काय करू शकतो? सांगा ना! (१८) 

आपल्या स्वतःलाच जर विषय समजलेला नसेल, 
स्वतःचाच जर गोंधळ होत असेल, तर तो श्रोत्यांना काय 
समजावू शकणार? असे जे नेणते वक्‍ते असतात, ते 
कष्टी होतात. (१९) 

ज्याच्या ठिकाणी पराक्रम नाही, तो युद्धासाठी 
गेला, तर सर्वस्वी नागवला जातो. मग लोकांना दोष 
कोणी आणि कसा द्यावा? (२०) 

जे आपल्या प्रचीतीला खरे म्हणून ठरते, त्याचा 
आदराने स्वीकार करावा. अनुभवाशिवायच जे बोलणे, 
ते फोलपटाप्रमाणे त्याज्य समजावे. (२१) 

अशी बिनबुडाची वचने बोलणाऱ्यांना शिकवायला 
जावे, तर त्यांना राग येतो. परंतु पुढे मात्र त्यांना अद्दल 
घडते. लोकांमध्ये खोट्या गोष्टी खऱ्या म्हणून कितीही 
निश्चयपूर्वक मांडल्या, तरी त्या टिकू शकत नाहीत. (२२) 

जो खरे सोडून खोटे घेतो, त्याच्या फजितीस काय 
उणे ? त्रिभुवनात नारायणानेच हा न्याय केला आहे की, 
खोटे कधी टिकून राहत नाही. (२३) 

तो न्याय जाणून घेतला नाही आणि खोटेच उचलून 
धरले तर शेवटी सर्व लोक त्याच्या पाठीस लागतात आणि 
लोकांशी भांडता भांडता तो अगदी बेजार होतो. (२४) 


दासबोध 


दशक १८ : समास ५ 


५९१९ 





अन्यायें बहुतांस पुरवले । हें देखिलें ना ऐकिलें। 
बेडें उगेंचि भरी भरलें । असत्याचे ॥ २५॥ 


असत्य म्हणिजे तेंचि पाप । सत्य जाणावें स्वरूप। 
दोहींमधें साक्षप । कोणाचा करावा ॥ २६॥ 


मायेमधें बोलणें चालणें साचें । माया नस्तां बोलणें कैंचें । 
याकारणें निशब्दाचें । मूळ शोधावे ॥ २७॥ 


वाच्यांश जाणोनी सांडावा । लक्ष्यांश विवरोन घ्यावा । 
याकारणें निशब्द मुळाचा गोवा । आडळेना ॥ २८॥ 


अष्टधा प्रकृती पूर्वपक्ष । सांडून अल्क्षीं ल्मवावें लक्ष । 
मननसीळ परम दक्ष । तोचि जाणे ॥ २९॥ 


नाना भूस आणि कण । येकचि म्हणणें अप्रमाण । 
रसे चोवडिया कोण । शाहाणा सेबी. ॥ ३०॥ 


पिंडी नित्यानित्यविवेक । ब्रह्मांडी सारासार अनेक । 
सकळ शोधूनियां येक । सार घ्यावें ॥३१॥ 


कोणीयेक । अन्वय आणि वौतरेक। 
बिवेक । कैसा करावा ॥३२॥ 


मायेकरितां 
ते माया नस्तां 


प्रवेशावें । 
॥३३॥ 


तत्वें तत्त्व सर्व शोधावें । माहांवाकीं 
आत्मनिवेदनें पावावे । समाधान 








अन्यायाने कुणाचे भले झाले आहे, असे कधी 
पाहिलेही नाही वा ऐकलेलेही नाही. पण वेडे लोक 
उगीचच असत्याच्या भरीस लागतात. (२५) 

असत्य हेच पाप होय आणि सत्य हेच स्वस्वरूप 
जाणावे. या दोन्हीमध्ये कोणाचा साक्षेप करावा? (२६) 

आपले बोलणे-चालणे हे सर्व मायेमध्ये खरे 
असते म्हणजे याला केवळ व्यावहारिक सत्ता आहे. 
मायाच नाहीशी झाली कौ बोलणे- चालणे कुठले? 
पारमार्थिकदृष्ट्या विचार केला की जग झालेलेच नाही 
हे पारमार्थिक सत्य आहे. मग जे झालेलेच नाही, त्यातील 
व्यवहार तरी सत्य कसा असणार? म्हणून नि:शब्दाचे 
म्हणजे शब्दातीत अशा परब्रह्माचे मूळ शोधावे. (२७) 

अध्यात्मनिरूपणातील वाच्यांश जाणून घ्यावा व 
मग त्याचा त्याग करावा. लक्ष्यांशाचे विवरण करून तो 
घ्यावा. म्हणजे मग नि:शब्द जे मूळ परत्रह्म, त्याविषयी 
काही घोटाळा उरत नाही. (२८) 

अष्टधा प्रकृती पूर्वपक्ष म्हणजे लटकी किंवा मिथ्या 
समजून तिचा निरास करावा आणि अलक्ष जे परत्रह्म 
त्याच्याकडे लक्ष लावावे. अशा रीतीने जो अत्यंत सावधपणे 
मनन करतो, तोच स्वानुभवाने त्या परत्रह्मस जाणतो. (२९) 

अनेक प्रकारचे भूस आणि धान्याचे कण एकच 
होत हे म्हणणे अप्रमाण आहे. रस सोडून चोयट्या 
कोणता शहाणा सेवन करील? (३०) 

माणसाने नित्यानित्यविवेकाने पिंडाचा निरस करावा 
आणि नाना प्रकारे सारासारविवेक करून ब्रह्मांडाचा 
निरास करवा. सर्व गोष्टींचा शोध घेऊन एकच सार जे 
परब्रह्म ते घ्यावे. (३१) 

माया आहे म्हणून अन्वय म्हणजे उभारणी आणि 
व्यतिरेक म्हणजे संहारणी अशा प्रकारे दोहोंचा विचार 
करावा लागतो. जेथे मायाच नाहीशी होते तेथे अन्वय- 
व्यतिरेकाच्या विवेकाचे प्रयोजनच उरत नाही. मायाच 
नाहीशी होऊन जीवबहोक्य झाल्यावर विचार करणाराच 
कुणी राहत नाही. तर विवेक कसा राहणार? (३२) 

एका तत्त्वाने दुसऱ्या तत्त्वाचा निरस करीत सर्व 
तत्त्वांचा शोध घ्यावा आणि महावाक्‍्यात प्रवेश करावा 
म्हणजे 'अहं ब्रह्मास्मि चे निरंतर अनुसंधान करावे 
आणि शेवटी अनन्य आत्मनिवेदनाने परब्रह्माशी ऐक्य 
पावून शाश्वत समाधान प्राप्त करावे. (३३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' करंटपरीक्षानिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 


-)3 


५९२ 


दशक १८ : समास ६ 


'दासबोध 





दशक १९८ : समास ६ 
उत्तमपुरुषनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


नाना वस्त्रें नाना भूषणें । येणें शरीर श्रृंघारणें । 
विवेकें विचारें राजकारणें । अंतर श्ृंघारिजिे ॥१॥ 


शरीर सुंदर सतेज । वस्त्रें भूषणें केलें सज। 
अंतरीं नस्तां च्यातुर्यबीज । कदापी शोभा न पवे॥ २॥ 


तुंड हेंकाड कठोरवचनी । अखंड तोले साभिमानी | 
न्याय नीति अंतःकर्णी । घेणार नाहीं ॥३॥ 


तऱ्हे सीप्रकोपी 
राजकारण 


सदा । कदापि न धरी मर्यादा । 
संबादा । मिळोंचि नेणे ॥४॥ 


ऐसे  लौंद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं। 
पापी अपस्मार जनीं । राक्षेस जाणावे ॥५॥ 


चालेना । 
॥६॥ 


समयासारिखा समयो येना । नेम सहसा 
नेम धरितां राजकारणा । अंतर पडे 


अति सर्वत्र वर्जाबें । प्रसंग पाहोन चालावें। 
हटनिग्रहीँ न पडावे । विवेकी पुरुषें ॥७॥ 
बहुतच्चे करितां हट । तेथें येऊन पडिले तट। 
'कोणीयेकाचा सेवट | जाल्ञ पाहिजि  ॥८॥ 


बरें ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजाभोवानी । 
परंतु विचार पाहोनी । कार्ये करणें ॥९॥ 


अखंडचि  सावधाना । बहुत काये करावी सूचना । 
परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिलें पाहिजे ॥१०॥ 


समर्थांपासी बहुत जन । राहिल्म पाहिजे साभिमान। 
निश्चळ करूनियां मन । लोक असती ॥१९॥ 


म्लेच 
याकारणें 


उदंड । बहुतां दिसाचें माजलें बंड। 
अखंड । सावधान असावें ॥ ९१२॥ 


दुर्जन 





(अफझलखानाच्या वधानंतर श्री शिवाजीराजे श्री 
समर्थांच्या दर्शनास आले असता हा समास सांगितला.) 
श्रीसमर्थ म्हणतात की, अनेक प्रकारची वस्त्रे, नाना 
आभूषणे यांनी माणूस शरीर शृंगारतो. तसेच विवेकाने, 
विचाराने आणि राजकारणाने त्याने आपले अंतरंगही 
शृंगारले पाहिजे. (१) 

एखाद्याचे शरीर सुंदर, सतेज असेल, ते वस्त्रे, आभूषणे 
यांनी सजविलेलेही असेल, पण त्याच्या अंतरात चातुर्याचा 
लेशही नसेल, तर ते शोभून दिसत नाही. (२) 

तोंडाळ, हेकेखोर आणि कठोर शब्द बोलणारा माणूस 
अखंड अभिमानाने, गर्वाने जणू डोलत असतो. त्याच्या 
अंत:करणात न्याय, नीती यांना प्रवेश नसतो. (३) 
तऱ्हेवाईक, सदा शीघ्रकोपी माणूस कुणाचीही 
मर्यादा ठेवत नाही. राजकारणात तो संवाद जोडूच देत 
नाही. कुणाशी जुळवून घेतच नाही. (४) 
असे दुष्ट बेइमान लोक कधीही खरे बोलत 


' नाहीत. असे पापी आणि पिशाच्चवत दुष्ट म्हणजे 


भूतलावरील राक्षस जाणावेत. (५) 
एका प्रसंगासारखा दुसरा प्रसंग येत नसतो, म्हणून 
कधी कधी एकच नियम लागू पडत नाही. एकाच नियमाचा 
हट्ट धरला तर राजकारणात अंतर पडते. (६) 
म्हणून सर्वत्र अति वर्ज्य मानावे. जसा प्रसंग असेल 
त्याला अनुसरून योग्य त्याप्रमाणे वागावे. विवेकी पुरुषाने 
कुठल्याही गोष्टीचा हट्ट धरू नये. (७) 
एखाद्या गोष्टीविषयी फार हट्ट, दुराग्रह धस्ला तर आपसात 
फूट पडते. वेगवेगळे पक्ष निर्माण होतात. त्यांतील कोणता 
तरी एकच निर्णायक होणे आवश्यक असते. (८) 
एक गोष्ट बरी आहे की ईश्वराची आपल्यावर कृपा 
आहे, तो आपला कैवारी आहे. शिवाय तुळजाभवानीची 
आपल्यावर विशेष कृपा आहे, पण तरीही आपण 
विचारपूर्वक कार्य करणे आवश्यक आहे. (९) 
जो अखंडच सावधान असतो, त्याला विशेष सूचना 
देण्याची, आवश्यकता नसते. परंतु तरीही काही गोष्टीची 
कल्पना करून त्याप्रमाणे वागणे आवश्यक असते. (१०) 
सामर्थ्यसंपत्न पुर्षाजबळ अनेक लोक गोळा 
होतात. त्यांचा अभिमान राखला पाहिजे, म्हणजे न 
डळमळणाऱ्या निष्ठेने ते बरोबर राहातात. (११) 
दुर्जन, म्लेंच्छ उदंड झाले आहेत आणि दीर्घकाळ 
त्यांनी बंड माजवले आहे. म्हणून अखंड सावधान 
राहणे आवश्यक आहे. (१२) 


दासबोध 


सकळकर्ता तो ईश्वरु । तेणें केला आंगिकारु। 


तया पुरुषाचा विचारु । विरुळा जाणे ॥ १३॥ 
न्याय नीति विवेकविचार । नाना प्रसंगप्रकार। 
परिक्षिणें परांतर । देणें ईश्वराचे ॥१४॥ 
माहायेत सावधपणे । समई॑ धारिष्ट धरणें। 


अद्भुतचि कार्य करणें । देणें ईश्वराचे ॥ १५॥ 


येश कौर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा । 
नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचे ॥ १६॥ 


देव ब्राह्मण आचारविचार। कितेक जनासी आधार। 
सदा घडे परोपकार । देणें ईश्वराचे ॥ १७॥ 


येहलरेक परत्म्रेक पाहाणें । अखंड सावधपणें राहाणें । 
बहुत जनाचे साहाणें । देणें ईश्वराचे ॥ १८॥ 


देवाचा कैपक्ष घेणें । ब्राह्मणाची चिंता वाहाणें। 
बहु जनासी पाळणे । देणें ईश्वराचे ॥१९॥ 


धर्मस्थापनेचे नर॥। ते ईश्वराचे अवतार 
जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचे ॥ २०॥ 


उत्तम गुणाचा ग्राहिक । तर्क तीक्षण विवेक। 
धर्मवासना पुण्यशल््रेक । देणें ईश्वराचे ॥ २१॥ 


सकळ गुणामधें सार । तजविजा विवेक विचार। 
जेणें पाविजे पैलपार । अर्त्रपरत्रींचा  ॥२२॥ 


दशक १८ : समास ६ 








५९३ 


सर्व गोष्टींचा खरा कर्ता ईश्वरच आहे. त्याने 
ज्याचा अंगीकार केलेला असतो, त्याने ज्याला आपला 
असे मानलेले असते, त्या पुरुषाची थोरवी क्वचित 
'एखाद्यालाच कळते. (१३) 

अशा पुरुषाच्या ठिकाणी न्याय, नीती, विवेक, 
विचार, नाना प्रकारचे प्रसंगावधान आणि लोकांच्या 
अंतरंगाची अचूक परीक्षा असे गुण असतात. ही ईश्वराची 
देणगी असते. (१४) 

असा पुरुष सावधपणे महान प्रयत्न करीत असतो, 
कठीण प्रसंगीही त्याचे धेर्य टिकून राहते आणि त्याच्या 
हातून अद्‌्भुतच कार्ये घडतात. हे सर्व ईश्वराच्या 
कृपेने होत असते. (१५) 

त्याचे यश, त्याची कौर्ती, त्याचा प्रताप आणि महिमा 
आणि उत्तम गुण यांना सीमा नसते. त्याला द्यावयास दुसरी 
उपमा नसते. हे सर्व ईश्वराचे देणे असते. (१६) 

असा पुरुष देव आणि ब्राह्मण यांचा आदर करतो. 
आचार, विचार संभाळतो. त्याचा कित्येक लोकांना मोठा 
आधार असतो. त्याच्या हातून सदैव परोपकार घडत 
असतो. ही सर्व ईश्वराची कृपा होय. (१७) 

इहलोक आणि परलोक दोन्हींचा विचार असा 
पुरुष करतो. तो अखंड सावधपणे राहतो आणि 
अनेक लोकांचे वागणे, बोलणे सहन करीत असतो. 
ही ईश्वराची देणगी होय. (१८) 

असा पुरुष देवांचा कैवार घेतो. ब्राह्मणांची चिंता 
वाहतो आणि अनेक लोकांचे पालन-पोषण करतो. कारण 
तो ईथराच्या कृपेस पात्र झालेला असतो. (१९) 

असे धर्माची स्थापना करणारे पुण्यपुरुष हे ईधराचेच 
अवतार असतात. आतापर्यंत असे अवतार झालेले 
आहेत. सांप्रतही आहेत आणि पुढेही होतच राहतील. 
असे पुरुष उत्पन्न होणे हे ईश्वराचेच देणे आहे. (२०) 

जो पुरुष उत्तम गुणांचा चाहता असतो, जो तर्कनिष्ठ 
आणि कुशाग्र बुद्धीचा विवेकी असतो आणि ज्याला 
धर्माविषयी आवड असून जो पुण्यश्लोक असतो, त्याच्यावर 
ईश्वराची पूर्ण कृपा आहे, असे समजावे. (२१) 

ज्या विवेकामुळे आणि विचारपूर्वक आखलेल्या 
योजनांमुळे इहलोक आणि परलोक दोन्हीतून उत्तम 
प्रकारे पैलपार होता येते, तो विवेक आणि ते नियोजन 
जवळ असणे हे सर्व गुणांचे सार आहे. (२२) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उत्तमपुरुषनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 


-303 


५९ 


दशक १८ 


दशक १८ : समास ७ 


दासबोध 


: समास ७ 


'जनस्बभावनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


जनाचा लालची स्वभाव । आरंभींच म्हणती देव| 
म्हणिजे मला कांहीं देव । ऐसी वासना  ॥१॥ 


कांहींच भक्‍ती केली नस्तां । आणी इछिती प्रसन्नता । 
जैसें कांहींच सेवा न करितां । स्वामीस मागती ॥२॥ 


कष्टॅबण फळ नाहीं । कष्टॅविण राज्य नाहीं| 
केल्याविण होत नाहीं । साध्य जनीं ॥३॥ 


नासतें। हें तों प्रत्ययास येतें। 
चुकावितें । हीन जन ॥४॥ 


आळसें काम 
कष्टाकडे 


आधीं कष्टचे दुःख सोसिती । ते पुढें सुखाचें फळ भोगिती । 
आधीं आळसें सुखावती । त्यासी पुढें दुःख ॥५॥ 


येहल्रेक अथवा परलोक । दोहिंकडे सारिखाचि विवेक । 
दीर्घ सूचनेचें कौतुक । कळलें पाहिजि ॥६॥ 


मेळविती तितुकें भक्षिती । ते कठीण काळीं मरोन जाती । 


दीर्घ सूचनेनें वर्तती । तेचि भले ॥७॥ 
येहलेकींचा संचितार्थ । परलोकींचा  परमार्थ। 
संचितेंबिण वेर्थ । जीत मेलें ॥८॥ 


येकदां मेल्यानें सुटेना । पुन्हा जन्मोजन्मी यातना । 
आपणास मारी वांचविना । तो आत्महत्यारा ॥९॥ 


प्रतिजन्मीं 
याकारणें 


आत्मघात । कोणें करावें गणीत। 
जन्ममृत्य । केंवी चुके ॥ १०॥ 


देव सकळ कांहीं करितो । ऐसें प्राणिमात्र बोलतो । 
त्याचे भेटीचा लाभ तो । अकस्मात जाला ॥११॥ 


विवेकाचा लाभ घडे । जेणें परमात्मा ठाई पडे। 
बिवेक पाहातां सांपडे । विवेकी जनीं ॥ १२॥ 





लोकांचा स्वभावच फार लोभी आणि स्वार्थी असतो. 
आरंभीच ' देव' असा शब्द उच्चारतात, तेव्हाच ' मला काही 
देव (द्यावे) ' अशीच वासना त्यांच्या मनात असते. (१) 
ते काहीच भक्‍ती करीत नाहीत आणि त्यांना 
देवाची प्रसन्नता मात्र हवी असते. जसे एखाद्या नोकराने 
काहीच सेवा न करता मालकाकडे पगार मागावा, तसे 
त्यांचे वागणे असते. (२) 
जगात कष्ट केल्याशिवाय फळ कधी मिळत नाही. 
कष्ट केल्याशिवाय राज्यही मिळत नाही. कष्ट केल्याशिवाय 
जगात कुठलेही कार्य सिद्ध होत नाही. (३) 
आळसाने कार्याचा नाश होतो ही गोष्ट तर प्रत्यक्ष 
अनुभवाला येते. आणि तरी हीन माणसाची कष्ट 
चुकविण्याकडे प्रवृत्ती असते. (४) 
जे आधी कष्टाचे दु:ख सोसतात, ते पुढे सुखरूपी 
'फळ भोगतात. जे आधी आळसाचे सुख भोगतात, ते 
पुढे दु:खी होतात. (५) 
इहलोक आणि परलोक दोन्हीकडे हा विचार 
सारखाच लागू पडतो म्हणून दूरदृष्टीचे महत्त्व जाणून 
घेतले पाहिजे. (६) 
जे लोक जितके मिळवतात ते सर्व खर्च करून 
टाकतात. ते कठीण काळ ओढवला असता मरून 
जातात. जे लोक दूरदृष्टीने वागतात, तेच भले होत. (७) 
इहलोकातील धनधान्याचा संग्रह आणि परलोकीचा 
पुण्याईचा संग्रह ज्यांच्याजवळ नसतो, ते जिवंत असूनही 
मेल्यासारखेच होत. (८) 
आणि एकदा मेल्यानेही सुटका होत नाही. पुन्हा 
पुन्हा जन्मास येऊन यातना भोगाव्या लागतात. याप्रमाणे 
जो स्वतः आपले नुकसान करून घेतो, स्वत:च स्वत:स 
न वाचवता उलट मारतो तो आत्महत्यारा जाणावा. (९) 
याप्रमाणे जो प्रत्येक जन्मात आत्मघात करून घेतो, 
त्याच्या जन्ममरणाचे गणित कोण करणार ? म्हणून माणसाने 
जन्ममृत्यू कसा चुकेल, याबद्दल विचार करावा. (१०) 
सर्व प्राणिमात्र असे म्हणतात की, देवच सर्व काही 
करतो. पण त्याच्या भेटीचा लाभ होण्याची संधी अकस्मात 
प्राप्त झाली आहे. (म्हणजे मनुष्यदेह लाभला आहे.) (११) 
नरदेहात विवेकाचा लाभ झाला तर तत्काळ 
परमात्म्याची प्राप्ती होते. आणि विवेकी लोकांची संगत 
लाभली तर विवेकाची प्राप्ती होते. (१२) 


दासबोध 


दशक १८ : समास ८ 


५८९५ 





देव पाहातां आहे येक । परंतु करितो अनेक 
त्या अनेकास येक । म्हणो नये कौ ॥१३॥ 


देवाचें कर्तुल आणि देव । कळल्य पाहिजे अभिप्राव। 
कळल्याविण कितेकजीव । उगेच बोलती ॥ १४॥ 


उगेच बोलती मूर्खपणें । शाहाणपण वाढायाकारणें। 
त्रुपिलागीं उपाव करणें । ऐसें जालें ॥१५॥ 


जेहीं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले। 
येर ते बोलतचि राहिले । करंटे जन ॥१६॥ 


करंट्याचें करंट लक्षण । समजोन जाती विचक्षण । 
भल्याचे उत्तम लक्षण । करंट्यास कळेना ॥ १७॥ 


त्याची पैसावली कुबुद्धी । तेथें कैंची असेल शुद्धी। 
कुबुद्धी तेचि सुबुद्धी । ऐसी वाटे ॥ ९८॥ 


मनुष्यशुद्धीस सांडावे । त्याचें काये खरें मानावें। 
जेथें विचाराच्या नांबें । सुन्याकार ॥१९॥ 


विचारें येहलोक परलोक । विचारे होतसे सार्थक। 
विचारें नित्यानित्यविवेक । पाहिला पाहिजे ॥२०॥ 











वास्तविक देव एकच आहे, पण लोक अनेक देव 
मानतात. त्या अनेकांना एक म्हणू नये. (१३) 
देवाचे कर्तृत्व आणि देव याचा अभिप्राय कळला 
पाहिजे. तसा तो कळला नसताना कित्येक जण उगीचच 
बोलत असतात. (१४) 
आपला शहाणपणा दाखविण्यासाठी काही लोक उगीच 
देवासंबंधी, त्याच्या कर्तृत्वासंबंधी मूर्खपणाने बोलतात. 
पण तृप्तीसाठी उपाय केले पाहिजेतच. (१५) 
ज्यांनी उदंड कष्ट केले त्यांना भाग्याने भोगांची 
प्रापी झाली. इतर जे काही न करता उगीच नुसते 
बोलतच राहतात ते अभागी असतात. (१६) 
विचक्षण म्हणजे विवेकसंपन्न लोक असतात ते करंट्या 
माणसाचे करंट लक्षण समजून जातात. पण भल्या माणसाचे 
उत्तम लक्षण करंट्या माणसाला कळत नाही. (१७) 
त्याची कुबुद्धी वाढल्याने त्याला शुद्धी म्हणजे भानच 
नसते. त्यामुळे कुबुद्धीच त्याल सुबुद्धीसारखी वाटते. (१८) 
ज्याची मनुष्यत्वाची जाणीवच नाहीशी झाली आहे, 
त्याचे बोलणे खरे कसे मानावे ? त्याच्या ठिकाणी 
विचाराच्या नावाने शून्याकार झालेला असतो. (१९) 
विचारामुळेच इहलोकी, परलोकी कल्याण होते. 
विचारानेच मनुष्यजन्माचे सार्थक होते. म्हणून माणसाने 
विचारपूर्वक नित्यानित्यविवेक केला पाहिजे. (२०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'जनस्वभावनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


दशक १८ 


.] 3 


: समास ८ 


अंतर्देबनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निराकार निश्चळ । आत्म्यास बिकार चंचळ। 
तयास म्हणती सकळ ।। देव ऐसें ॥१॥ 


देवाचा ठावचि लागेना । येक देव नेमस्त कळेना । 
बहुत देवी अनुमानेना । येक देव ॥२॥ 


म्हणोनी विचार असावा । विचारें देव शोधावा । 
बहुत देवांचा गोवा । पडोंचि नये ॥३॥ 


देव क्षत्री पाहिल । त्यासारिखा धातूचा केला । 
पृथ्वीमधें दंडक चालिला । येणें रीती ॥४॥ 


नाना प्रतिमादेवांचे मूळ । तो हा क्षत्रदेवेचि केवळ। 
नाना क्षेत्रे भूमंडळ । शोधून पाहावें. ॥५॥ 





ब्रहया हे निराकार आणि निश्चळ आहे. अंतरात्मा 
हा चंचळ आणि विकारी आहे. त्यालाच सर्व देव 
असे म्हणतात. (१) 

देवाचा थांगपत्ताच लागत नाही. एक देव कोणता हे 
निश्चयपूर्वक कळत नाही. अनेक देवांमध्ये खर एक देव 
कोणता, याची कल्पना येत नाही. (२) 

म्हणून माणसाच्या ठिकाणी विचार असावा. त्याने 
विचारपूर्वक देवाचा शोध घ्यावा. अनेक देवांच्या गोंधळात 
पडूच नये. (३) 
क्षेत्राच्या ठिकाणी देव पाहिला आणि तसाच धातूचा 
देव केला. याप्रमाणे जगामध्ये रूढी पडली आहे. (४) 

नाना प्रतिमारूपी देवांचे मूळ तीर्थक्षेत्रातील देवच 
असतात. जगात अनेक तीर्थक्षेत्रे आहेत. तेथे शोध घेऊन 
पाहावा. (५) 


८९६ दशक ९८ : 
क्षत्रदेव 'पाषाणाचा । विचार पाहातां तयाचा । 
तंत  ल्ागल मुळाचा । अवताराकडे ॥६॥ 


अवतारी देव संपले । देहे धरुनी वर्तोन गेले। 
त्याहून थोर अनुमानले । ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ ७॥ 


त्या तिही देवांस ज्याचीसत्ता । तो अंतरात्माचि पाहातां । 
कर्ता भोक्ता तत्वतां । प्रतक्ष आहे ॥८॥ 


युगानयुगें तिन्ही लोक । येकचि चालवी अनेक। 
हा निश्चयाचा  बिवेक । वेदशास्त्री पाहावा ॥९॥ 


आत्मा वर्तवितो शरीर । तोचि देव उत्तरेत्तर। 
जाणीवरूपें कळिवर। विवेकें वर्तबी ॥ १०॥ 


तो  अंतर्देव चुकती । धांबा घेऊन तीर्था जाती । 
प्राणी बापुडे कष्टती । देवास नेणतां ॥ ११॥ 


मग विचारिती अंतःकरणी । जेथें तेथें धोंडा पाणी । 


उगेंचि वणवण हिंडोनि । काये होतें ॥१२॥ 
ऐसा ज्यासी विचार कळल्म । तेणें सत्संग धरिल्य। 
सत्संगें देव सांपडल्म । बहुत जनांसी ॥ १३॥ 


ऐसीं हे विवेकाचीं कामे । विवेकी जाणतील नेमें। 
अविवेकी भुलले भ्रमें । त्यांस हें कळेना ॥ १४॥ 


अंतरवेधी अंतर जाणे । बाहेरमुद्रा कांहींच नेणे। 
म्हणोन विवेकी शाहाणे । अंतर शोधिती ॥ १५॥ 


बिवेकेंबिण जो भाव ।॥ तो भावचि अभाव 
मूर्खस्य प्रतिमा देव । ऐसें बबन  ॥ १६॥ 


पाहात समजत सेवटा गेला। तोचि विवेकी भला। 
तत्वे सांडुनी पावल्म । निरंजनीं ॥१७॥ 


आरे जें आकारासी येतें । तें अबघेंच नासों जाते। 
मग गल्बल्यावेगळें तें । परत्रह्म जाणावे ॥१८॥ 





समास ८ दासबोध 
क्षेत्रातील देव पाषाणाचा असतो. त्याच्यासंबंधो 
विचार केला की त्याच्या मुळाचा तंतू अवताराकडे आहे. 
असे दिसून येते. (६) 
अवतारी देव आले, देह धरून त्यांनी कार्य केले 
आणि ते परत गेले. त्यांच्यापेक्षा ब्रह्मा, विष्णू आणि 
महेश हे थोर आहेत असे अनुमान केले. (७) 
ह्या तिन्ही देवांच्या ठिकाणी ज्याची सत्ता आहे, तो 
अंतरत्मा हाच तत्त्वत: कर्ता, भोक्ता आहे, हे प्रत्यक्ष 
दिसून येते. (८) 
युगानुयुगे तिन्ही लोकांतील अनेक कार्ये तो 
एकटाच चालवतो असा निश्चयात्मक विवेक वेदांत 
आणि शास्त्रग्रंथात सांगितला आहे, तो पाहावा. (९) 
अंतरात्माच शरीर चालवितो. तोच उत्तरोत्तर जीवात्मा, 
शिवात्मा, विश्वात्मा आणि निर्मळात्त्मा म्हणून ओळखला 
जातो. तोच जाणीवरूपाने विचारपूर्वक देह चालवतो. (१०) 
माणसे त्या अंतर्देवास चुकतात आणि धावाधाव 
करून तीर्थक्षेत्रास जातात. खरा देव न कळल्याने प्राणी 
बापडे व्यर्थच कष्ट सोसतात. (११) 
अशा रीतीने कष्ट सोसल्यावर ते अंत:करणात विचार 
करतात कौ क्षेत्रांच्या ठिकाणी तर सर्वत्र धोंडा आणि पाणी 
आहे. उगीच वणवण हिंडून काय होणार आहे? (१२) 
ज्यांच्या मनात असा विचार येतो, ते सत्संग 
धरतात आणि सत्संगाच्या योगाने अनेक लोकांना 
देवाची प्राप्ती झाली. (१३) 
अशी ही विवेकाची कामे आहेत. ती विवेकी 
लोकच निश्चयपूर्वक जाणतील. अविवेकी लोक भ्रमाने 
भुललेले असतात. त्यांना हे कळत नाही. (१४) 
अंतरवेधी म्हणजे अंतर्मुखी अंतरात शोध घेणारा 
असतो. तो अंतरात असलेल्या अंतरात्म्यास जाणू शकतो. 
वेषधारी किंवा बहिर्मुख वृत्ती असणारा काहीच जाणत 
नाही. म्हणून जे शहाणे असतात, विवेकी असतात, ते 
अंतरात देवाचा शोध घेतात. (१५) 
विचाराशिवायचा भाव हा मुळी भावच नाही. म्हणूनच 
*मूर्खाला प्रतिमा देव' असे वचन म्हटले जाते. (९१६) 
देवाचा शोध घेत घेत जो शेवयस जातो, तो 
विवेकी माणूसच उत्तम होय. तो तत्त्वाने तत्त्वाचे निरसन 
करीत निरंजन परत्रह्मास प्राप्त होतो. (१७) 
समर्थ म्हणतात कौ, अरे, जे जे आकाराला येते 
ते सर्व नाश पावते. म्हणून या मायेच्या गलबल्यावेगळे 
ते परब्रह्म होय, हे जाणून घ्यावे. (१८) 


दासबोध 


चंचळ देव निश्चळ ब्रह्म । परब्नरह्मी नाहीं भ्रम) 
प्रत्ययज्ञानें निभ्रम । होईजेतें ॥१९॥ 


प्रचीतीविण जें केलें। तें तें अवघें वेर्थ गेलें। 
प्राणी कष्टकष्टोंचि मेळे। कर्मकचाटें ॥२०॥ 


कर्मावेगळें न व्हावें । तरी देवास कासया भजावें। 
विवेकी जाणती स्वभावें । मूर्ख नेणे ॥२१॥ 


कांहीं अनुमानलें विचारें। देवे आहे जगदांतरें। 
सगुणाकरितां निधारिं। निर्गुण पाविजे ॥ २२॥ 


सगुण पाहातां मुळास गेला । सहजचि निर्गुण पाबल्म। 
संगत्यागें मोकळा जाल्म । वस्तुरूप ॥२३॥ 


परमेश्वरी अनुसंधान । लावितां होईजे पावन। 
मुख्य ज्ञानेंचि विज्ञान । पाविजेतें ॥ २४॥ 


ऐसीं हे विवेकाची विवर्णे । पाहाबीं सुचित अंत:कर्णे । 


दशक १८ : समास ९ 





५९७ 


अंतरात्मा म्हणजेच देव हा चंचळ असतो, तर 
परब्रह्म हे निश्चळ असते. परब्रह्माच्या ठिकाणी भ्रम 
नसतो. म्हणून परब्रह्माशी स्वानुभवाने ऐक्य पावून 
भ्रमरहित व्हावे. (१९) 
अनुभवाशिवाय जे जे केले जाते, ते सर्व व्यर्थच 
जाते. कर्माच्या कचाट्यात सापडून कष्ट करून प्राणी 
शेवटी मरून जातो. (२०) 
कर्मावेगळे व्हावयाचे नसेल, तर देवाचे भजन 
कशासाठी करावे ? विवेकी पुरुष स्वाभाविकरीत्या हे 
जाणतात. मूर्ख लोक जाणत नाहीत. (२१) 
विचाराने काही अनुमान केले, तर देव सर्व जगाच्या 
अंतर्यामी भरून राहिला आहे हे कळते. त्या अंतरात्म्याला 
सगुणाला भजल्याने निश्चयाने निर्गुणाची प्राप्ती होते. (२२) 
सगुणाचे निरंतर अनुसंधान केले तर मूळमायेच्या 
मुळास पोहोचता येते आणि तेथे वृत्तीचा लय झाला की 
अगदी सहज निर्गुण प्राप्त होते. त्याच्या संगाचाही त्याग 
घडला को, तो मुक्‍त होऊन वस्तुरूप होतो. (२३) 
परमेश्वराच्या ठिकाणी अनुसंधान लावल्याने ज्ञान होते. 
ज्ञानाग्नीमुळे पापे भस्मसात होऊन साधक पावन होतो 
आणि मग ज्ञानाच्या योगेच विज्ञानाची प्राप्ती होते. (२४) 
अंतःकरण एकाग्र करून नित्यानित्यविवेकाच्या 
श्रवणाने, विवेकाने याप्रकारे विवरण करावे, म्हणजे 


नित्यानित्यविवेक श्रवणें । जगदोधार ॥ २५॥ | जगाचा उद्धार होतो. (२५) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' अंतर्देवनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 
[1] (_) 
दशक १९८ : समास ९ 
निद्रानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


बंदूनिया  आदिपुरुष । बोलों निद्रेचा विळास। 
निद्रा आल्यां सावकास । जाणार नाहीं ॥१॥ 


निद्रेनें व्यापिली काया । आळस आंग मोडे जांभया । 
तेणेंकरितां बैसावया । धीर नाहीं ॥२॥ 


कडकडां जांभया येती । चटचटां चटक्या बाजती। 
डकडकां डुकल्या देती । सावकास ॥३॥ 


येकाचे डोळे झांकती । येकाचे डोळे लागती । 
येक ते वचकोन पाहाती । चहुंकडे ॥४॥ 


येक उलथोन पडिले । तिहीं ब्रह्मविणे फोडिले। 
हुडकाचे टुकडे जाले । सुधी नाहीं ॥५॥ 





आदिपुरुषास वंदन करून आता निद्रेच्या विलासाचे 
वर्णन करू एकदा झोप आली की, मग ती आवरत नाही. (१) 
एकदा निद्रेने शरीराचा ताबा घेतला की आळस, 
सुस्ती येते, अंग मोडून येते, जांभया येऊ लागतात, 
बसवत नाही, अशी स्थिती होते. (२) 
कडकडा जांभया येऊ लागतात. चटचट चुटक्या 
वाजविल्या जातात. डकडका डुलक्या येऊ लागतात. (३) 
एखाद्याचे डोळे मिटतात, एखाद्याचे डोळे अर्धवट 
मिटतात, तर कोणी दचकून चहूकडे पाहू लागतो. (४) 
एखादा कोर्तत ऐकायला आलेल्श श्रोता झोप 
अनावर झाल्यामुळे एकदम उताणा पडतो. तो बुवांच्या 
ब्रह्मवीणेवर पडल्यामुळे ब्रह्मवीणा फुटते किंवा वाद्याचे 
तुकडे होतात, तरी त्याला शुद्धी नसते. (५) 


५९८ 


दशक १८ : समास ९ 


दासबोध 





येक टेंकोन बैसले । तेथेंचि घोरो लागले| 
येक उताणे पसरले । सावकास ॥६॥ 


कोणी मुर्कुडी घालिती । कोणी कानवडे निजती। 
कोणी चक्रों फिरती । चहुंकडे ॥७॥ 


येक हात  हालविती । येक पाये हालविती। 
येक दांत खाती । कर्कराटें ॥८॥ 


येकाचीं वस्त्रे निघोनि गेलीं । ते नागवींच लोळों लागलीं । 
येकाचीं मुंडासीं गडबडिलीं । चहुंकडे ॥९॥ 


येक निजेलीं अव्यावेस्ते। येक दिसती जेसीं प्रेतें। 
दांत पसरुनी जैसीं भूतें । बाईट दिसती ॥ १०॥ 
येक बोसणतचि उठिले । येक अंधारी फिरों लागले। 
येक जाऊन निजेले। उकरड्यावरी  ॥११॥ 


येक मडकी उतरिती । येक भोई चांचपती। 
येक उठोन वाटा लागती । भलतीकडे ॥१२॥ 


येक प्राणी बोसणाती । येक फुंदफुंदों रडती। 
येक खदखदां हांसती । सावकास ॥१३॥ 


येक हाका मारूं लागले । येक बोंबलित उठिले। 
येक बवचकोन राहिले। आपुले ठाई ॥ १४॥ 


येक क्षणक्षणा खुरडती । येक डोई खाजविती। 
येक कढों ल्मगती । सावकास ॥१५॥ 
येकाच्या लाळा गळाल्या । येकाच्या पिका सांडल्या । 
येकीं लघुशंका केल्या । सावकास ॥ १६॥ 
येक राउत सोडिती । येक कर्पट ढेंकर देती। 
येक खांकरुनी थुंकिती । भलतीकडे ॥ १७॥ 


येक हागती येक बोकिती । येक खोकिती येक सिंकिती। 
येक ते पाणी मागती । निदसुऱ्या स्वरें ॥ १८॥ 
येक दुस्वणें निर्बुजले । येक सुस्वणें संतोषले। 
येक ते गाढमुढीं पडिले । सुषुप्तिमध्यें ॥१९॥ 
इकडे उजेडाया जालें । कोण्हीं पढणें आरंभिलें। 
कोणीं प्रातस्मरामि मांडिले । हरिकीर्तन ॥२०॥ 


कोणी आठविल्या ध्यानमूर्ति । कोणी येकांतीं जप करिती । 
कोणी पाठांतर उजळिती । नाना प्रकारे ॥२१॥ 








एखादा टेकून बसलेला श्रोता तेथेच घोरायला 
लागतो. एखादा बसल्या जागीच सावकाश उताणा 
पसरतो. (६) 
कुणी मुरकुंडी घालून झोपतो, तर कुणी कुशीवर 
पाय पोटशी घेऊन झोपतो, तर कुणी झोपेतच गोल गोल 
चहूकडे फिरतो, लोळतो. (७) 
कुणी झोपेत हात हलवतो, तर कुणी पाय हलवतो, 
तर कुणी करकरा दात खातो. (८) 
कुणाच्या अंगावरचे कपडे जाग्यावर राहात नाहीत 
आणि तो नागवाच लोळू लागतो. एखाद्याचे डोक्याचे 
मुंडासे सगळीकडे पसरले जाते. (९) 
कुणी अस्ताव्यस्त झोपतात, तर काही जण प्रेतासारखे 
दिसतात. तर कुणी झोपेतच तोंड उघडे राहिल्याने दात 
बिचकलेल्या भूतासारखे वाईट दिसतात. (१०) 
एखादा बडबडतच उठतो, तर एखादा झोपेत 
अंधारातच फिरू लागतो. एखादा कुणी उकिरड्यावर 
जाऊन झोपतो. (११) 
एखादा शिंकाळ्यावरची मडकी-गाडगी उतरवू लागतो, 
तर एखादा जमीन चाचपू लागतो, तर कुणी झोपेतच उठून 
रस्त्याने भलतीकडेच चालायला लागतो. (१२) 
कुणी एखादा उगीचच ओरडतो, तर दुसरा एखादा 
स्फुंदून स्फुंदून रडायला लागतो, तर कुणी हळूच 
खदखदा हसायलाच लागतो. (१३) 
कुणी हाका मारू लागतात, तर कुणी बोंबलत 
उठतात, तर कुणी जागच्या जागीच दचकतात. (१४) 
कुणी एखादा क्षणाक्षणाला खुरडतो, तर कुणी डोकेच 
खाजवतो, तर कुणी हळूहळू कण्हू लागतो. (१५) 
कुणाच्या तोंडातून लाळ गळू लागते, तर कुणी 
थुंकी टाकतो, तर कुणी लघुशंकाही करतो. (१६) 
कुणी झोपेत अपानवायू सोडतात, तर कुणी करपट 
ढेकर देतात, तर कुणी खाकरून भलतीकडेच थुंकतात. (१७) 
कुणी हगतात, तर कुणी ओकतात, कुणी खोकतात 
तर कुणी शिंकतात, तर कुणी अर्धवट झोपेत पाणी 
प्यायला मागतात. (१८) 
कुणाला दु:स्वप्न पडल्याने ते घाबरतात, तर 
कुणाला चांगले स्वप्न पडल्याने संतोष वाटतो, तर काही 
सुषुप्तीमध्ये गाढ झोपेत स्वस्थ पडतात. (१९) 
इकडे उजाडायला आले की माणसे जागी होतात. 
मग कुणी नित्यपाठ करायला आरंभ करतो, तर कोणी 
प्रात:स्मरामि म्हणून प्रातःस्मरण करू लागतो, तर कुणी 
हरिकीर्तन करू लागतो. (२०) 
कोणी मूर्तीचे ध्यान करू लागतात, तर कुणी 
एकांतात जप करू लागतात. तर कुणी अनेक प्रकारे 
पाठांतरची उजळणी करू लागतात. (२९) 


दासबोध 


दशक १८ : समास १० 


५९९ 





नाना विद्या नाना कळा । आपलल्या सिकती सकळा। 





आपापल्या आवडीप्रमाणे लोक नाना विद्या, नाना 
कला शिकायला आरंभ करतात, तर काही तानमान, 


तानमानें गायेनकळा । येक गाती ॥२२॥ यांचे 
गायनकला यांचे ज्ञान असणारे गाऊ लागतात. (२२) 
रात्रीची झोप झाली आणि उजाडल्यावर जागृती 
मागे निद्रा संपली । पुढें जागृति प्राप्त जाली। प्राप्त झाली की प्रत्येकजण आपापल्या व्यवसायाकडे 
वेबसाई बुद्धी आपुली । प्रेरिते जाले ॥ २३॥ | लक्ष देऊ लागतात. (२३) 
जो ज्ञाता, ज्ञानी पुरुष असतो, तो या दृश्याचा, 
, तत्त्वांचा निरास करून तुर्येपलीकडे जातो, म्हणजे 
ज्ञाता तत्वे सांडून पळाला । तुर्येपेलिकडे गेला।  साक्षित्वाची जाणीव सोडून, आत्मनिवेदन करून केवळ 
आत्मनिवेदनें जाल् । ब्रह्मरूप ॥ २४॥ | सत्स्वरूप, ब्रह्मरूप होतो. (२४) 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' निद्रानिर्पणनाम' समास नववा समाप्त. 
.] 
दशक १८ : समास १० 
श्रोताअवलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


कोणीयेका कार्याचा साक्षप । कांहीं तऱही घडे विक्षेप। 
काळ साहें ते आपेंआप । होत जातें ॥९॥ 


कार्यभाग होत चालिला । तेणें प्राणी शोक जाला । 
बिचारहि सुचो लागला । दिवसेंदिवस ॥२॥ 


कोणीयेक प्राणी जन्मासी येतो । कांहीं तऱही काळ साहें होतो । 
दुःखाउपरी सुख देतो । देव कृपाळुपणें ॥३॥ 


अवघाचि काळ जरी सजे । तरी अवघेचि होती राजे। 
कांहीं सजे कांहीं न सजे । ऐसें आहे ॥४॥ 


येहलेक अथवा परलोक । साधतां कोणीयेक विवेक । 


अद्भुत होये स्वाभाविक । देणें ईश्वयचें  ॥५॥ 
ऐकल्याविण कळलें । सिकविल्याविण शहाणपण आले 
देखिले ना  ऐकिलें। भूमंडळीं ॥६॥ 


सकळ कांहीं ऐकतां कळे । कळतां कळतां वृत्ति निवळे। 
नेमस्त मनामधे आकळे । सारासार ॥७॥ 


श्रवण म्हणिजे ऐकावें । मनन म्हणिजे मनीं धरावें । 
येणें उपायें स्वभावें । त्रयलोक्य चाले ॥८॥ 





आपण कुठल्याही एखाद्या कार्यासाठी प्रयत्न सुरू 
केला को, त्यात काही ना काही विध्न उत्पन्न होते. काळ 
अनुकूल असेल तर कार्य आपोआप होत जाते. (९) 
कार्यभाग होऊ लागला की, त्यामुळे माणूस 
उल्हसित होतो. त्याला हौस वाटू लागते आणि दिवसेंदिवस 
नवीन विचारही सुचू लागतात. (२) 
कोणीही माणूस जन्माला येतो, तेव्हा काही काळाने 
त्याला अनुकूलता लाभते, दु:ख सोसल्यावर देव त्याला 
कृपाळूपणे सुख देता. (३) 
सर्वच काळ जर अनुकूल होईल, तर सर्वच राजे 
होतील. पण काही अनुकूल, काही प्रतिकूल असेच 
होत राहते. (४) 
कुणी एखाद्याने विवेकाने जर इहलोक आणि 
परलोक साधला तर त्याच्या हातून ईश्वराच्या कृपेने 
स्वाभाविकच काही अद्भुत कार्य घडते. (५) 
या जगात ऐकल्याशिवाय कळले आणि 
शिकविल्याशिवायच शहाणपण आले, असे कधी पाहिलेले 
वा ऐकलेले नाही. (६) 
ऐकल्याने सर्व काही कळते, कळता कळता वृत्ती 
निवळते आणि सार काय आणि असार काय हे मनामध्ये 
निश्चितपणे कळते. (७) 
श्रवण म्हणजे ऐकावे आणि मनन म्हणजे ते मनात 
उत्तम प्रकारे धारण करावे. याच प्रकारे त्रैलोक्यात 
स्वाभाविकरीत्या ज्ञानाची देवाणघेवाण होत असते. (८) 


६०० 


दशक १८ : समास १० 


दासबोध 





श्रवणाआड विक्षेप येती । नाना जिनस सांगों किती । | 


सावध असतां प्रत्यय येती । सकळ कांहीं ॥९॥ 


श्रवणीं लोक बैसले । बोलतां बोलतां येकाग्र जाले| 


त्याउपरी जे नूतन आले । ते येकाग्र नव्हेती ॥ १०॥ 


मनुष्य बाहेर हिंडोनी आलें । नाना प्रकारीचें ऐकिलें। 
उदंड गलबल लागलें । उगें असेना  ॥१९॥ 


प्रसंग पाहोन चालती । ऐसे लोक थोडे असती । 
श्रवणीं नाना विक्षेप होती । ते हे ऐका ॥९१२॥ 


श्रवणीं बैसळे ऐकाया । अडों लागलीसे काया । 
येती कडकडां जांभया । निद्राभरें ॥१३॥ 


बेसळे सुचित करूनि मना । परी तें मनचि ऐकेना । 
मागें होतें ऐकिलें नाना । तेंचि धरुनी बेसलें ॥ १४॥ 


तत्पर केलें शरीर । पर मनामध्धं आणीक विचार| 
कल्पना कल्पी तो विस्तार । किती म्हणोनी सांगावा॥ १५॥ 


जें जें कांहीं श्रवणीं पडिलें । तितुकें समजोन विवरलें। 
तरीच कांहीं सार्थक जालें । निरूपणीं ॥१६॥ 


मन दिसतें मां धरावें । ज्याचें त्यानें आवरावें। 
आवरून विवेकें धरावें । अर्थांतरीं ॥ ९१७॥ 


निरूपणीं येऊन बेसल्म । परी तो उदंड जेऊन आला । 
बैसतांच कासाविसजाल् । त्रुषाक्रांत ॥१८॥ 


आधीं उदक आणविलें । घळघळां उदंड घेतलें। 
तेणें मळमळूं लागलें । उठोनी गेला ॥१९॥ 


कर्पट ढेंकर उचक्या देती । वारा सरतां मोठी फजिती । 
क्षणाक्षणा उठोनी जाती । ल्घुशंकेसी ॥२०॥ 


दिशेनें कासावीस केला । आवघेंचि सांडून धांविला । 


निरूपणप्रसंगीं निघोनी गेल । अखंड ऐसा ॥२१॥ 





' अर्थावर मन एकाग्र करावे. 





श्रवणाच्या आड नाना विक्षेप येतात. किती म्हणून 
सांगावेत ? सावधपणे पाहिले असता, अनुभवाने सर्व 
काही कळते. (९) 
लोक श्रवणाला बसलेले असतात. वक्ता बोलत 
असतो. तो जसजसा बोलतो, तसे श्रोत्यांचे मनही एकाग्र 
होते. इतक्यात काही नवीन लोक ऐकायला येतात. 
त्यांच्या येण्यामुळे श्रोत्यांच्या श्रवणात विक्षेप येतो व मग 
त्यांचे मन एकाग्र होऊ शकत नाही. (१०) 
मनुष्य बाहेरून हिंडून येतो. त्याने नाना प्रकारच्या 


| गोष्टी ऐकलेल्या असतात. त्यामुळे त्याच्या मनात एकच 


गोंधळ माजतो ब त्याला स्वस्थ बसवत नाही. (११) 
प्रसंग पाहून योग्य प्रकारे वर्तन करणारे लोक 
फार थोडे असतात. त्यामुळे श्रवणात नाना विक्षेप 
येतात. ते ऐका. (१९२) 
ऐकायला म्हणून येऊन बसतात. पण काही 
लोकांचे अंग अवघडू लागते आणि झोपेच्या भराने 
कडाकड जांभया येऊ लागतात. (१३) 
काही लोक मन एकाग्र करून श्रवण करायला येतात. 
पण त्यांचे मनच त्यांना आवरत नाही. पूर्वी जे काही ऐकलेले 
असते तेच मनात सारखे आठवू लागते. (१४) 
श्रवणास शरीर तत्पर केले, पण मनामध्ये आणखी 
दुसरेच विचार येतात आणि मन नाना कल्पना करू 
लागते. त्याचा विस्तार किती म्हणून सांगावा ? (१५) 
जे जे काही ऐकले असेल, तितके नीट समजून 
घेऊन त्याचे विवरण केले, मनन केले, तरच त्या 
निरूपणाने काही सार्थक होऊ शकते. (१६) 
मन जर दिसले असते, तर त्याला धरून ठेवता 
आले असते. पण ते तर दिसत नाही, म्हणून ते ज्याचे 
त्यानेच आवरायला हवे आणि आवरून धरून विवेकाने 
(१७) 
एखादा माणूस निरूपण श्रवण करायला येऊन 
बसतो, पण उदंड जेवून आल्याने बसल्याबरोबर तो 
तहानेने कासावीस होतो. (१८) 
मग आधी तो पाणी आणायला लावतो आणि ते 
गटागटा भरपूर पितो. त्यामुळे मग त्याला मळमळू लागते 
आणि तो उठून जातो. (१९) 
काही लोक करपट ढेकरा देतात, तर कुणाला 
उचक्या लागतात, तर कुणाचा वारा सरून त्याची मोठीच 
फजिती होते, तर काही लोक क्षणाक्षणाला लघुशंकेसाठी 
उठून जातात. (२०) 
काहींना वस्चेवर शौचास जावे लागल्याने ते कासावीस 
होतात आणि सर्व सोडून धावत जातात. अशा प्रकारे 
निरूपणप्रसंगी सारखे त्याला निघून जावे लागते. (२१) 


दासबोध 


दृष्टांतीं कांहीं अपूर्व आलें । अंत:कर्ण तेथेंचि राहिलें। 
कोठवरी काये वाचिलें। कांहीं कळेना ॥ २२॥ 


निरूपणीं येऊन बैसल्या । तो विंचुवें फणकाविला। 
कैंचें निर्पण जाला । कासावीस ॥२३॥ 


पोटामधें तिडिक उठिली । पाठीमधें करक भरली । 
चालक चिखल्या पुळीजाली । बैेसवेना ॥२४॥ 


पिसोळा चाऊन पळाल्य । तेणें प्राणी दुश्चीत जाला। 
कोणें नेटें गल्बला केला । तेथेंचि धांवे. ॥२५॥ 


विषई लोक श्रवणीं येती । ते बायेकांकडेच पाहाती । 
चोरटे लोक चोरून जाती । पादरक्षा ॥२६॥ 


होये नव्हे बादवेवाद । तेणें उदंड जाला खेद। 
सिव्या गाळी अप्रमाद । होतां चुकला ॥ २७॥ 


कोणी निरूपणीं बैसती । सावकास गोष्टी लाविती । 
हरिदास ते रें रें करिती । पोटासाठी ॥२८॥ 


बहुत जाणते मिळाले । येकापुढें येक बोले । 
लोकांचे आशये राहिले । कोण जाणे ॥ २९॥ 


माझें होये तुझें नव्हे । ऐसी अखंड जयास सवे। 
न्याये नीति सांडून धांवे । अन्यायाकडे  ॥३०॥ 


आपल्या थोरपणासाठीं । अच्यावाच्या तोंड पिटी। 
न्याये नाहीं ते सेबटीं । परम अन्याई  ॥ ३१॥ 


येकेकडे अभिमान उठे । दुसरेकडे उदंड पेटे। 
ऐसे श्रोते खरे खोटे । कोण जाणे ॥३२१२॥ 


म्हणोन जाणते विचक्षण । ते आधींच धरिती नेणपण | 
मूर्ख टोणपा आपण । कांहींच नाहीं 


आपणाहून देव धोर । ऐसा जयास कळल्य विचार। 
॥ ३४॥ | 


सकळ कांहीं जगदांतर । तेहि राखावें 


॥३३॥ | 


दशक १८ : समास ९१० 





६०९ 


काही लोक श्रवण करीत असता वक्त्याने दृष्टांतात 
काही अपूर्व सांगितले, तर त्यांचे अंत:करण तेथेच 
अडकून पडते व पुढील वाचानाकडे त्यांचे दुर्लक्ष 
होते. (२२) 
एखादा निरूपण श्रवण करायला येऊन बसतो आणि 
तेवढ्यात त्याला विंचू डंख करतो. त्यामुळे तो कासावीस 
होतो. मग तो कसले निरूपण ऐकणार? (२३) 
कुणाच्या पोयत कळा येऊ लागतात, तर कुणाच्या 
पाठीत उसण भरते, तर कुणाला पायाचे सांधे धरणारा 
रोग असतो. तर आणखी कुणाला चिखल्या होतात, 
पुळ्या येतात. अशा विविध कारणामुळे त्यांना श्रवणाला 
बसवत नाही. (२४) 
कधी पिसवा चावून पळतात, त्यामुळे माणूस 
अस्वस्थ होतो, तर बाहेर कुणी गलबला केला की तेथे 
एखादा धाव घेतो. (२५) 
विषयी लोक श्रवणाला आले की ते स्त्रियांकडेच 
पाहात बसतात. तर चोरटे लोक लोकांची पादत्राणे 
चोरून नेतात. (२६) 
कधी कधी निरूपणात “अस्ति आणि नास्ति' 
असा वादविवाद होऊन उदंड खेद होतो आणि कधी 
कधी शिवीगाळ, मारामारी इत्यादी गोंधळ होऊन श्रवण 
बाजूलाच राहाते. (२७) 
कोणी निरूपणाला म्हणून येतात आणि सावकाश 
आपापसातच गोष्टी करीत बसतात आणि हरिदास पोटासाठी 
रें रें करीत रयळपणे कथा करीत राहतो. (२८) 
एखाद्या वेळी अनेक विठ्ठान लोक श्रवणास येतात 
आणि एकापुढे एक स्वत:चेच मत सांगत राहतात. 
श्रोत्यांचे आशय कोणी जाणतच नाही. (२९) 
माझेच म्हणणे खरे, तुझे नव्हे; असे करायची अखंड 
सवय ज्यांना असते म्हणजे जे आपलेच म्हणणे खरे करू 
पाहतात, लोकांचे ऐकूनच घेत नाहीत, ते न्याय-नीतीचा 
विचार न करता अन्यायाकडे धावतात. (३०) 
आपला थोरपणा सिद्ध करण्यासाठी ते अवाच्यासवा 
वाटेल तसे अनिर्बंधपणे बोलत सुटतात. त्यामुळे त्यांचे 
बोलणे न्यायाचे नसते. अखेर परम अन्यायच होतो. (३१) 
एखादा गर्वाने बोलत सुटतो, तर दुसरा एखादा 
भयंकर संतापतो. अशा प्रकारच्या श्रोत्यांत कोण खरा 
आणि कोण खोटा हे कळत नाहीसे होते. (३२) 
म्हणून जाणते विचारवंत श्रोते असतात ते आधीच 


। नेणतेपण धरतात. म्हणजे आपल्याला काही कळत नाही, 


आपण मूर्ख अडाणी असून आपण म्हणजे काहीच नाही, 
असे ते दाखवतात. 

आपल्यापेक्षा देव थोर आहे हे त्यांना स्वानुभवाने 
कळलेले असते आणि तो देवच जगात सर्वांच्या 
अंतर्यामी आहे हे ते जाणत असतात, म्हणून ते सर्वांचे 
अंत:करण सांभाळतात. कोणालाही दुखवत नाहीत. (३४) 


६०२ 


सभेमधें कळहो जाला । शब्द येतो जाणत्याल । 
अंतरें राखो नाहीं सिकला । कैसा योगी. ॥ ३५॥ 


वैर करितां वैरचि वाढे । आपणास दुःख भोगणें घडे। 
म्हणोनि शाहाण्याचे कुकडे । कळों आलें ॥ ३६॥ 


अखंड आपणा सांभाळिती । क्षुल्लकपण येऊं नेदिती। 
थोर लोकांस क्ष्मा शांति । अगत्य करणें ॥३७॥ 


अवगुणापासीं बैसला गुणी । आवगुण कळतो ततक्षणीं । 
विवेकी पुरुषाची करणी । विवेकें होते ॥३८॥ 


उपाये परियाये दीर्घ प्रेल । विवेकबळें नाना येल । 
करील तयाचें महिमान । तोचि जाणे ॥ ३९॥ 


दुर्जनजी वेबदरून घेतल्म । बाश्‍कळ लोकीं घसरिला । 
बिवेकापासून चेबवल्म । विवेकी कैसा ॥ ४०॥ 


न्याये परियाये उपाये । मूर्खास हें कळे काये। 
मूर्खाकरितां चिवडा होये । मज्यालसीचा  ॥ ४९॥ 


मग ते शाहाणे नीट करिती । स्वयें साहोन साहविती। 
स्वयें करून करविती । लोकांकरवी ॥४२॥ 


पृथ्वीमधें उदंड जन । जनामधें असती सज्जन । 
जयांकरितां समाधान । प्राणीमात्रांसी ॥ ४३॥ 


तो मनोगतांची आंगें जाणे । मान प्रसंग समये जाणे । 
संतप्तालागीं निवऊं जाणे । नाना प्रकारे ॥ ४४॥ 


विवेक । 
॥ ४५॥ 


ऐसा तो जाणता लोक । समर्थ तयाचा 
त्याचें करणें कांहीं येक । जनास कळेना 


हालवी। 
॥४६॥ 


बहुत जनास चालवी | नाना मंडळे 
ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते 


विबेक एकांती करावा । जगदीश धारणेनें धरावा । 
लोक आपल्म आणी परावा । म्हणोंचि नये ॥ ४७॥ 


दशक १८ : समास १० 











दासबोध 


सभेमध्ये जर कलह झाला, तर त्याचा दोष 
जाणत्याकडे येतो. जो लोकांचे अंत:करण राखू शकत 
नाही, तो योगी म्हणवून घेण्यास पात्र नसतो. (३५) 
वैर केल्याने वैरच वाढते आणि आपल्याला दु:ख 
भोगावे लागते. यावरून शहाण्या माणसाचे गूढ विचार 
कळून येतात. (३६) 
आपला थोरपणा ते अखंड सांभाळतात. स्वत: 
कडे क्षुल्लकपणा येऊ देत नाहीत. थोर लोक असतात, 
त्यांच्या ठिकाणी क्षमा आणि शांती हे गुण अवश्य 
असतातच. (३७) 
अवगुणी माणसाजवळ गुणी माणूस बसला को, 
तुलनेने त्वरित अवगुण स्पष्ट कळून येतो. विवेकी पुरुष 
नेहमीच विचाराने वागतो. (३८) 
जो पुरुष उपाय, त्यांचे पर्याय म्हणजे इतर मार्ग 
आणि दौर्घ प्रयत्न तसेच विवेकाच्या बळावर अनेक 
प्रयत्न करणे जाणतो त्याची थोरबी लोकांना कळणे 
कठीण असते. ती ज्याची त्यालाच कळते. (३९) 
जो दुर्जनांनी वादविवादात बेजार केल्याने, मूर्ख 
लोकांनी डिचवल्यामुळे विवेकभ्रष्ट होतो, त्याला विवेकी 
कसे म्हणता येईल? (४०) 
न्याय म्हणजे काय, पर्याय म्हणजे काय, उपाय 
कुठला ब कसा करावा हे मूर्खाला काय कळणार? 
मूर्खामुळे सभेचा विचका होतो. (४९) 
असा प्रसंग आला की, शहाणे लोक स्वत: त्रास 
सोसून परत सर्व काही सुरळित करतात. ते स्वतः: 
त्रास सोसतात आणि लोकांकडूनही सोसवितात. स्वतः 
सर्व कार्य सुरळितपणे करतात आणि लोकांकडूनही 
करवितात. (४२) 
पृथ्वीवर असंख्य लोक आहेत. त्यांमध्ये सजञनही 
असतात. त्यांच्यामुळेच प्राणिमात्रांना समाधान लाभते.(४३) 
सज्जन पुरुष लोकांचे अंतःकरण बरोबर जाणतो. 
मान, प्रसंग, काळवेळ याचे त्याला अचूक ज्ञान असते 
आणि जे लोक संतप्त झालेले असतात, त्यांना नाना 
प्रकारे कसे निववावे, हेही तो जाणतो. (४४) 
असा जो ज्ञानी पुरुष असतो, त्याचा विवेक 
सामर्थ्यसंप्न असतो. त्याच्या वर्तनाचा लोकांना काहीच 
उलगडा होत नाही. (४५) 
अनेक लोकांना तो कामास लावतो. नाना लोकांचे 
समुदाय तो कार्यप्रवण करतो. ही समर्थ पदवी त्याला 
विवेकामुळे प्राप्त झालेली असते. (४६) 
एकांतात बसून विवेक करवा. भगवंताला, जगदीशाला 
धारणेच्या बळावर अंत:करणात दूढ धरून ठेवावे लोकांमध्ये 
आपला आणि परका असे म्हणू नये. (४७) 


दासबोध 


दशक १८ : समास १० 


६०३ 





येकांतीं विवेक ठाई पडे । येकांती येतत सांपडे। 
येकांती तर्क वावडे । ब्रह्मांडडोळी  ॥ ४८॥ 


येकांती स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें । 
अंतरत्म्यासरिसें फिरावें । कांहीं तरी ॥४९॥ 


जयास येकांत मानला । अवघ्या आधीं कळें त्याला । 
त्यावेगळें बडिलपणाल् । ठावचि नाही... ॥५०॥ 





'एकांतातच विवेक योग्य प्रकारे करता येतो. 
'एकांतातच योग्य दिशेने प्रयत्न करण्यासंबंधी प्रेरणा 
मिळते. एकांतात आपण तर्काच्या बळावर सर्व ब्रह्मांडाच्या 
गोलकाचा वेध घेऊ शकतो. (४८) 

एकांतात स्मरण करण्याने चुकलेले निधान म्हणजे 
ठेवा जी आत्मवस्तू तिची प्राप्ती होते. एकांतात ज्याप्रमाणे 
अंत:स्फूर्ती होईल, त्याप्रमाणे कार्य करावे. (४९) 

ज्याला एकांत मानवतो, त्यालाच सर्वांच्या आधी 
ज्ञान होते. ज्याला मोठेपणा मिळवायचा असेल, त्याला 
'एकांताशिवाय दुसरा पर्याय नाही. (५०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' श्रोताअवबलक्षणनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक अठरावा समाप्त. 


(1 (. 


दशक एकोणिसावा : सिकवणनाम 


दशक १९ : समास ९ 
लेखनक्रियानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
ब्राह्मणे बाळबोध अक्षर । घडसुनी करावें सुंदर। ब्राह्मणाने बाळबोध अक्षर घोटून घोटून इतके सुंदर 
जें देखतांचे चतुर । समाधान पावती ॥ १॥ | करवे की, ते पाहिल्यावर चतुर पुरुषांना समाधान व्हावे. (१) 
अक्षर वाटोळे, सरळ, मोकळे, काजळाच्या शाईने 
बाटोळें सरळें मोकळें । बोतलें मसीचें काळें। लिहिलेले असावे. ते काळे कुळकुळीत असावे. ओळीत 
कुळकुळीत वळी चालिल्या ढाळें । मुक्तमाळा जैशा ॥ २॥ असे लिहावे कौ जणू काही मोत्यांच्या माळाच आहेत. (२) 


अक्षरमात्र तितुकें नीट । नेमस्त पैस काने नीट। 
आडव्या मात्रा त्याहि नीट । आर्कुलीं वेलांड्या ॥३॥ 


पहिलें अक्षर जें काढिले । ग्रंथ संपेतो पाहात गेलें। 


येका टांकेंचि लिहिलें । ऐसें वाटे ॥४॥ 
अक्षराचें 'काळेपण । टांकांचें ठोसरपण । 
तैसेचि वळण वांकाण । सारिखेंचि ॥५॥ 


बोळीस वोळी ल्मगेना । आर्कुली मात्रा भेदीना। 
खालीले बोळीस स्पर्शेना । अथबा लंबाक्षम ॥६॥ 


'पान शिषानें रेखाटावे'। त्यावरी नेमकचि ल्याहावें । 
दुरी जवळी न व्हावें । अंतर बोळीचें ॥ ७॥ 


कोठें शोधासी आडेना । चुकी पाहातां सांपडेना। 
गरज केली हें घडेना । लेखकापासुनी ॥८॥ 


ज्याचें बय आहे नूतन । त्यानें ल्याहावें जपोन। 
जनासी पडे मोहन । ऐसें करावें ॥९॥ 


बहु बारिक तरुणपणीं । कामा नये म्हातारपणी । 
मध्यस्त लिहिण्याची करणी । केली पाहिजे ॥१०॥ 


भोंवतें स्थळ सोडून द्यावें । मधेचि चमचमित ल्याहावें। 
कागद झडतांहि झडावें । नलगेचि अक्ष ॥११॥ 


ऐसा ग्रंथ जपोनि ल्याहावा । प्राणीमात्रांस उपजे हेवा । 
ऐसा पुरुष तो पाहावा । म्हणती लोक ॥ १२॥ 


काया बहुत कष्ट्वावी । उत्कट कोौर्ति उस्बाबी। 
चटक ल्मउनी सोडावी । कांहीं येक ॥१३॥ 





प्रत्येक अक्षर नीटनेटके लिहिलेले असावे. प्रत्येक 
शब्दात सारखे अंतर असावे. त्याप्रमाणेच काने, आडव्या 
मात्रा, रफार आणि वेलांट्याही नीट असाव्यात. (३) 
ग्रंथाचा आरंभ करताना पहिले अक्षर जे काढलेले 
असेल तिथपासून ग्रंथसमाप्तीपर्यंत जर पाहात गेले, तर एकाच 
टाकाने सर्व लिखाण केले आहे, असे वाटवे. (४) 
सर्वत्र अक्षणचे काळेपण, टकाचे ठोसरपण, अक्षराचे 
वळण आणि वाकण अगदी एकसारखे असावे. (५) 
ओळीला ओळ लागू नये. रफाराने मात्रा भेदली 
जाऊ नये. अक्षरांचा खालच्या ओळीला स्पर्श होऊ नये 
आणि लांबट अक्षर काढू नये. (६) 
पानावर शिशाने रेखा आखून घ्याव्यात. त्यावर 
मोजकेच शब्द लिहावेत. सर्व ओळींच्यामध्ये सारखे 
अंतर असावे. ते कमी-जास्त असू नये. (७) 
कोठे शोध घालायचा असेल तर अडू नये. शोधूनही 
चूक सापडणार नाही असे बिनचूक लिहावे. कुणालाही 
ते वाचता यावे. वाचायलाही लेखकाची आवश्यकता लागू 
नये असे लिहावे. (८) 
ज्याचे वय लहान आहे त्याने जपून लिहावे. 
अक्षर पाहूनच लोकांना वाचण्याचा मोह व्हावा, अशा 
प्रकारे लिहावे. र 
फार बारीक लिहिलेले तरुणपणी वाचता येते, पण 
म्हातारपणी ते उपयोगी पडत नाही. म्हणून मध्यम आकाराचे 
अक्षर लिहिण्याची सवय केली पाहिजे. (१०) 
आपण लेखन करताना सभोवती मोकळी जागा सोडून 
मध्ये स्पष्ट आणि ठसठशीत लिहावे. काही काळाने समजा, 
कागद झडला तरी अक्षर झडू नये. (११) 
ग्रंथ असा जपून काळजीपूर्वक लिहावा की, 
मनुष्यमात्रांना हेवा वाटावा. ज्यांनी हा ग्रंथ लिहिला त्या 
पुरुषाला पहावे असे लोकांना वाटावे. (१२) 
लेखनासाठी भरपूर शरीर कष्टवावे आणि उत्कट 
कौर्ती मिळवावी. लोकांना चटक लागेल अशाप्रकारे 
लेखन करावे. (१३) 


दासबोध 


दशक १९ : समास १ 





६०५ 





घट्य कागद आणावे । जपोन नेमस्त खळावे। 
लिहिण्याचे सामे असावे । नानापरी ॥ ९१४॥ 


सुऱ्या कातऱ्या जागाईत । खळी घोंटाळें तागाईत। 
नाना सुरंग मिश्रित । जाणोनि घ्यावें ॥ १५॥ 


नाना देसीचे बरु आणावे । घटी बारिक सरळे घ्यावे । 
नाना रंगाचे आणावे । नाना जिनससी ॥ १६॥ 


नाना जिनसी टांकतोडणी । नाना प्रकारें रेखाटणी। 
चित्रविचित्र करणी । सिसेंलोळ्या  ॥ १७॥ 


हिंगुळ संग्रही असावे । वाळले आळिते पाहोन घ्यावे । 
सोपें भिजउनी वाळवावे । संग्रह मसीचे  ॥१८॥ 


तगटी इतिश्रया कराव्या । बंदरी फळ्या घोटाव्या। 
नाना चित्रीं चिताराव्या । उंच चित्रें ॥१९॥ 


नाना गोप नाना बासनें । मेणकापडें सिंदुरवर्णे । 
पेट्या कुल्पें जपणें । पुस्तकाकारणें ॥२०॥ 





घट्ट कागद आणावेत. जपून ते नीट खळावेत. 
त्यांच्यावर लेखन करण्यासाठी लागणारी नाना प्रकारची 
सामग्री जवळच असावी. (१४) 
सुऱ्या, कातर्‍्या, समासफळी, खळ घोटण्यासाठी 
चिवट घोटा, खळ लावण्यासाठी ब्रशासारखे साधन, चाकूला 
आणि सुरीला धार लावण्यासाठी सुरेख रंगाचे दगड या 
सर्व वस्तू नीट चांगल्या पाहून घ्याव्यात. (१५) 
नाना देशांतील बोरू आणावेत. त्यांतील घट्ट, बारीक 
आणि सरळ असतील ते वापरायला घ्यावेत. अनेक रंगाचे 
आणि अनेक प्रकारचे बोरू जवळ संग्रही ठेवावेत.(१६) 
बोरूची टोके तोडण्यासाठी अनेक प्रकारच्या टाक- 
तोडणी असाव्यात. अनेक प्रकारच्या ओळी आखण्याच्या 
पट्ट्या किंवा रूळ असावेत. कलाकुसर करावी आणि 
वजनासाठी शिशाच्या गोळ्या ठेवाव्यात. (१७) 
हिंगुळ आपल्या संग्रही असावे. वाळलेला आळता 
पाहून जवळ ठेवावा. निरनिराळ्या शाईच्या गोळ्या 
वाळवून संग्रही ठेवाव्या. (१८) 
ग्रंथ लिहून पूर्ण झाल्यावर शेवटी 'इतिश्री' असे 
लिहावे. सुरत, मलबार इत्यादी बंदरांहून आणलेल्या 
फळ्या घोटाव्यात आणि उच्च प्रतीच्या त्या फळ्यांवर 
उत्तम प्रकारची सुंदर चित्रें काढावीत. (१९) 
ग्रंथ बांधून ठेवण्यासाठी नाना प्रकारचे गोफ, नाना 
बासने, शेंदरी रंगाची मेणकापडे आणि ग्रंथ सुरक्षित 
ठेवण्यासाठी पेट्या, कुलुपे वगैरे आणून ग्रंथ जपून 
ठेवण्यासाठी काळजीपूर्वक प्रयत्न करावेत. (२०) 
हिंगुळ--एक लाल रंगाचा पदार्थ आहे. पारा, गंधक 
व लाख यांच्या मिश्रणापासून तो तयार करतात. ग्रंथाचा 
आरंभ, शेवट आणि ग्रंथातील आकडे यावर तो लावतात. 
आठळिता--कापसाचा वाळवलेला रंगीत बोळा. 
लाखेपासून तयार केलेल्या तांबड्या रंगामध्ये कापसाचा 
बोळा भिजवून तो वाळवून ठेवायचा. जरूर लागल्यावर 
पाण्यात टाकला की तांबडी शाई तयार होते. 
सोपा--म्हणजे शाईत बुडवून ठेवलेली चिंधी. पूर्वी 
निरनिराळ्या रंगांच्या शाईमध्ये चिंध्या भिजवून त्या वाळवून 
जवळ ठेवीत. हवा तेव्हा उपयोग करीत. निरनिराळ्या रंगांच्या 
शाईचा संग्रह करण्याची अशी पद्धत होती. 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' लेखनक्रियानिरूपणनाम' समास पहिला समाप्त. 


3-३ 


६०६ 


दशक १९ 


दशक १९ : समास २ 


दासबोध 


: समास २ 


विवरणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिले लेखनभेद । आतां ऐका अर्थभेद। 


नाना प्रकारीचे संबाद । समजोन घ्यावे ॥ १॥ 
शब्दभेद अर्थभेद । मुद्राभेद प्रबंधभेद । 
नाना शब्दाचे शब्दभेद । जाणोनी पाहावे  ॥२॥ 


नाना आशंका प्रत्योत्तरें । नाना प्रचित साक्षात्कारें। 
जेणेंकरितां| जगदांतरें । चमत्कारती ॥३॥ 


नाना पूर्वपक्ष सिद्धांत । प्रत्ययो पाहावा नेमस्त । 
अनुमानाचें खस्तवेस्त । बोळोंचि नये ॥४॥ 


प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती । प्रचितीविण अवघी भ्रांती । 
गळंग्यांमधीळ जगज्जोति । चेतेल कोठें ॥५॥ 


हेत समजोन उत्तर देणें । दुसऱ्याचे जीबीचें समजणें। 
मुख्य चातुर्याचीं लक्षणें । तें हें ऐसीं ॥६॥ 


चातुर्यँविण  खटपट। ते विद्याचि फलकट'। 
सभेमधें आटघाट । समाधान कैंचें ॥७॥ 
बहुत बोलणें ऐकावें । तेथें मोन्यचि धरावें । 
अल्पचिन्हे| समजावें । जगदांतर ॥८॥ 


बाष्कळांमधें बैसो नये । उद्धटासी तंडों नये| 
आपणाकारितां खंडो नये । समाधान जनाचें ॥९॥ 


नेणतपण सोडूं नये । जाणपणें फुगों नये। 
नाना जनांचे हृदये । मृद शब्दे उकल्मवें ॥ १०॥ 


प्रसंग जाणावा नेटका । बहुतांसी जाझु घेऊं नका । 
खरें असतांचे नासका । फड होतो ॥११॥ 


शोध घेतां आळसों नये । भ्रष्ट लोकीं बैसों नये। 
बैसळें तरी टाकू नये । मिथ्या दोषे ॥ १२॥ 





मागील समासात लेखनाच्या भेदाबद्दल सांगितले. 
आता अर्थभेद ऐका. माणसाने नाना प्रकारचे संवाद 
समजून घ्यावेत. (१) 
शब्दभेद, अर्थभेद, मुद्राभेद, प्रबंधभेद, नाना शब्दांचे 
शब्दभेद जाणून घ्यावेत. (२) 
नाना प्रकारच्या शंका आणि त्यांची प्रत्युत्तरे, नाना 
प्रकारचे अनुभव आणि साक्षात्कार यांच्या घटना त्याने 
(वक्त्याने) जाणून घ्याव्यात. त्या ऐकून जगातील 
लोकांना आश्चर्य वायवे. (२३) 
वक्त्याने नाना पूर्वपक्ष आणि सिद्धान्त यांचा 
खात्रीपूर्वक अनुभव घेऊन मग बोलावे. अनुमानाने 
असंबद्ध असे कधीही बोलू नये. (४) 
प्रवृत्ती असो वा निवृत्ती, अनुभवाशिवाय सर्व व्यर्थ होय. 
भ्रांतीच होय. गळाठ्यांतील अग्नी जसा चेतत नाही, त्याप्रमाणे 
केवळ कल्पनेने अनुभवदीप प्रकाशणार नाही. (५) 
प्रश्‍न विचारणाऱ्याच्या मनातील हेतू समजून प्रश्‍नाचे 
उत्तर द्यावे. दुसऱ्याच्या अंतरंगातील विचार जाणावेत, ही 
चातुर्याची लक्षणे आहेत. (६) 
ज्याच्या अंगी चातुर्य नसते, त्याचे बोलणे, करणे 
(त्याची खटपट) सर्व व्यर्थ ठरते. त्याची विद्या फोलपटा- 
सारखी अर्थहीन होय. ज्या सभेमध्ये खंडण-मंडणाचा आटपिटय 
चालतो, तेथे समाधान कसे असणार? (७) 
लोकांचे खूप बोलणे ऐकून घ्यावे. आपण तेथे 
मौनच धरावे. थोड्याशा चिह्नावरून लोकांचे अंतरंग 
जाणून घ्यावे. (८) 
स्वच्छंदपणाने वागणाऱ्या लोकांत बसू नये. उद्धट 
माणसाबरोबर भांडणतंटा करू नये. आपल्या वागण्याने 
लोकांचे समाधान भंगणार नाही, याची काळजी घ्यावी. (९) 
आपले नेणतेपण सोडू नये. जाणतेपणाने ताठ्याने 
वागू नये. आपल्या मृदु भाषणाने अनेक लोकांची हृदये 
उकलावीत. (१०) 
प्रसंग कसा आहे हे नीट समजून ध्यावे. अनेकांशी 
उगीच झगडा करू नये. त्यामुळे आपले म्हणणे खरे 
असले तरी सभेच्या रंगाचा बेरंग होतो. (११) 
कुठल्याही गोष्टीचा शोध घेण्यात आळस करू 
नये. भ्रष्ट लोकांत बसू नये. समजा, बसावे लागले तरी 
खोटे दोषारोपण करू नये. (१२) 


दासबोध 


दशक १९ : समास २ 





६०७ 





अंतर आर्ताचें शोधावें । प्रसंगीं थोडेंचि वाचावें। 
चटक लाउनी सोडावें । भल्या मनुष्यासी ॥ १३॥ 


मज्यालसींत बेसो नये । समाराधनेसी जाऊं नये। 
जातां येळीलवाणें होये । जिणें आपुलें ॥ १४॥ 


उत्तम गुण प्रगटवावे । मग भलत्यासी बोलतां फावे। 
भले पाहोन करावे | शोधून मित्र ॥ १५॥ 


उपासनेसारिखें बोलावें । सर्व जनासी तोषवावें। 
सगट बरेंपण राखावे । कोण्हीयेकासी ॥ १६॥ 


ठाई ठाई शोध घ्यावा । मग ग्रामीं प्रवेश करावा । 
प्राणीमात्र बोलबावा । आप्तपणें ॥ १७॥ 


उंच नीच म्हणों नये । सकळांचें निववावें हृदये । 
अस्तमानीं जाऊं नये । कोठें तऱही ॥१८॥ 


जगामधें 
कोठें तऱही 


जगमित्र । जिव्हेपासी आहे सूत्र। 
सत्पात्र । शोधून काढावें ॥ १९॥ 


कथा होती तेथें जावें । दुरी दीनासारिखें बैसावें। 
तेथील सकळ हरद घ्यावें । अंतर्यामी ॥२०॥ 


तेथें भलें आडळती । व्यापक तेहि कळों येती। 
हळुहळु मंदगती । रीग करावा  ॥२१॥ 


सकळामधें विशेष श्रवण । श्रवणाहुनी थोर मनन। 
मननें होये समाधान । बहुत जनाचे ॥२२॥ 


धूर्तपणें सकळ जाणावें । अंतरी अंतर बणावें। 
समजल्याविण सिणावें । कासयासी ॥२३॥ 





जो कोणी दुःखी असेल त्याच्या अंतरातील 
दुःख जाणून घ्यावे व ते दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. 
प्रसंगी थोडेच वाचावे. पण भल्या माणसांना आपली 
'चटक लावून सोडावे. (१३) 
सभेत बसू नये. जेथे मुक्तद्वार अन्नसंतर्पण असते, 
तेथे भोजन करण्यास जाऊ नये. जर गेलो तर आपले 
जिणे ओशाळवाणे होते. (१४) 
आपल्या अंगचे उत्तम गुण प्रकट करावेत म्हणजे 
मग कुणाशीही बोललो तरी आपली किंमत राहाते. उत्तम 
माणसे पारखून मग त्यांच्याशी मैत्री करवी. (१५) 
उपासनेला साजेल असे बोलावे. सर्व लोकांना संतुष्ट 
करवे. सरसकट सर्व लोकांशी चांगले संबंध राखावेत. (१६) 
कुठल्याही गावात प्रवेश करण्यापूर्बी ठिकठिकाणी 
माहिती गोळा करून मग प्रवेश करावा. तेथे सर्वांशी 
आपलेपणाने वागावे. (१७) 
त्यात उच्च-नीच भाव ठेवू नये. सर्वांचे हृदय निववावे. 
सूर्यास्तानंतर उगीच भलतीकडे जाऊ नये. (१८) 
जगात सर्वांशी मैत्री करायची असेल, तर त्याचे 
सूत्र आपल्या जिव्हेपाशी आहे. म्हणजे आपण जर गोड 
बोललो तर सर्वांशी मैत्री जुळते. आपण जेथे जाऊ 
तेथील उत्तम माणसे शोधून काढावीत. (१९) 
गावात जेथे कथा होत असेल, तेथे आपण जावे, 
पण दूर दीनांसारखे बसावे आणि अंतर्यामी तेथील सर्व 
वर्म जाणून घ्यावे. (२०) 
तेथे भले लोकही आढळतात. विशाल अंत:करणाचेही 
लोक कोणते हेही कळून येते. मग हळूहळू मंदगतीने 
तिथे शिरकाव करावा. (२१) 
सर्व साधनांत श्रवणाचे फार महत्त्व आहे. पण 
श्रवणाहूनही मनन श्रेष्ठ आहे. अनेक लोकांचे समाधान 
मननानेच होते. (२२) 
धूर्तपणाने सर्व काही जाणून घ्यावे. आणि आपल्या 
अंतर्यामी लोकांचे अंतरंग समजून घ्यावे. समजल्याशिवाय 
उगीच शिणण्यात काय अर्थ आहे? (२३) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'विवरणनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


(.] (_) 


६०८ दशक १९ : समास ३ दासबोध 
दशक १९ : समास ३ 
'करंटलक्षण निरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
सुचित करुनी अंतःकर्ण । ऐका करंटलक्षण । अंतःकरण एकाग्र करून आता करंट लक्षण 


हें त्यागितां सदेवलक्षण । आंगीं बाणे ॥१९॥ 


पापाकरितां दरिद्र प्राप्त । दरिद्रें होये पापसंचित। 
ऐसेंच्ि होत जात । क्षणक्षणां ॥२॥ 


याकारणें करंटलक्षणें । ऐकोनी त्यागचि करणें । 
म्हणिजे कांहीं येक बाणे । सदेवलक्षण ॥३॥ 


करंट्यास आळस आवडे । यत्त कदापी नावबडे। 
त्याची वासना वावडे । अधर्मी सदा ॥४॥ 


सदा भ्रमिष्ट निदसुरा । उगेंचि बोले सैरावैरा । 
कोणीयेकाच्या अंतरा । मानेचिना ॥५॥ 


लेहों. नेणे बाचूं नेणे । सबदासुत घेऊं नेणे। 
हिशेब कितेब राखो नेणे । धारणा नाहीं ॥६॥ 


हारवी सांडी पाडी फोडी । विसरे चुके नाना खोडी । 
भल्याचे संगतीची आवडी । कदापी नाही... ॥७॥ 


चाट गडी मेळविले। कुकर्मी मित्र केले। 
खट नट॒ येकबटिले । चोरटे पापी ॥८॥ 


ज्यासीं त्यासी कळकटा । स्वयें सदाचा चोरटा । 
'परघातकी  धाटामोटा । वाटा पाडी ॥९॥ 


दीर्घ सूचना सुचेचिना । न्याय नीति हे रुचेना। 
परअभिळासीं वासना । निरंतर ॥१०॥ 


आळसें शरीर पाळिलें । परंतु पोटेंबिण गेलें। 
सुडकें मिळेनासे जाले । पांघराया ॥११॥ 


आळसें शरीर पाळी । अखंड कुंसी कांडोळी। 
निद्रेचे पाडी सुकाळीं । आपणासी ॥१२॥ 





। निद्रेच्या स्वाधीन करतो. 


ऐका. या करंरलक्षणाचा त्याग केल्याने सदेवलक्षण 
अंगी बाणते. (१) 
पूर्वजन्मीच्या पापामुळे दाखि प्राप्त होते. दारिद्यामुळे 
आणखी पाप होते. असे हे क्षणोक्षणी होत राहाते. (२) 
म्हणून अभागी माणसाची लक्षणे ऐकून घेऊन 
त्यांचा त्यागच करावा, म्हणजे मग भाग्यबान माणसाचे 
लक्षण थोडेफार अंगी बाणते. (३) 
करंट्या माणसाला आळसच आवडतो. त्याला 
प्रयत्न करणे कधीही आवडत नाही. त्याची वासना सदा 
अधर्मातच वावरते. (४) 
तो सदा भ्रमिष्टासाराखा आणि जणू अर्धवट झोपेत 
असल्यासारखाच वागतो. उगीच अवाच्या सवा बोलत 
राहातो. त्याचे कुणाशी पटतच नाही. (५) 
त्याला लिहायला येत नाही, वाचायला येत नाही. 
बाजारहाट करता येत नाही. हिशोब जमाखर्च लिहिता येत 
नाही. त्याचप्रमाणे त्याच्या लक्षातही काही राहात नाही किंवा 
कुठल्याही गोष्टीवर तो मन एकाग्र करू शकत नाही.(६) 
तो सदा वस्तू हरवतो, सांडतो, पाडतो, फोडतो 
किंवा विसरतो. नाना प्रकारे चुका करतो. अशा नाना 
खोडी त्याच्या अंगी असतात. त्याला भल्या माणसाच्या 
संगतीची आवड कधीही नसते. (७) 
तो कुकर्मी, चावट लोक गोळा करतो. त्यांच्याशीच 
मैत्री करतो. दुष्ट आणि नष्ट असे चोरटे आणि पापी लोक 
एकत्र जमतात. (८) 
तो ज्याच्या-त्याच्याशी भांडणारा असतो. स्वतः 
सदा चोऱ्या करतो. धष्टपुष्ट दांडगा असून लोकांचा घात 
करणारा व वाटमाऱ्या असतो. (९) 
करंट्या माणसाला दूरदृष्टी नसते. न्याय, नीती 
रुचत नाही. दुसर्‍याचे लुबाडण्याची वासना निरंतर 
त्याच्या ठिकाणी असते. (१०) 
तो प्रथम आळसाने शरीर पाळतो पण पुढे त्याला 
खायला अन्न मिळत नाही की पांघरायला सुडके, फाटके- 
तुटके वस्त्ही मिळत नाही, अशी स्थिती होते. (११) 
असा आळसाने शरीर पोसणारा करंख माणूस 
अखंड कुशी खाजवत बसतो किंवा आपल्याला खुशाल 
(१२) 


'दासबोध 


दशक १९ : समास ३ 


६०९ 





'जनासीं मीत्री करीना । कठीण शब्द बोले नाना । 


मूर्खपणें आवरेना । कोणीयेकासी ॥ १३॥ 


पवित्र लोकांमधे भिडावे । बोंगळामधें निशंक धांबे। 
सदा मनापासून भावे । जननिंद्य क्रिया ॥ १४॥ 


तेथें केंचा परोपकार । केला बहुतांचा संव्हार। 


पापी अनर्थी अपस्मार । सर्व अबद्धी ॥ १५॥ 
शब्द सांभाळून बोलेना । आवरितां आवरेना । 
कोणीयेकासी मानेना । बोलणें त्याचें ॥१६॥ 


कोणीयेकासविश्वास नाहीं । कोणीयेकासीं सख्य नाहीं । 
विद्या वैभव कांहींच नाहीं । उगाचि ताठा ॥ १७॥ 


राखावीं बहुतांची अंतरें। भाग्य येतें तदनंतरें। 
ऐसीं हे विवेकाची उत्तरें। ऐकणार नाही. ॥ १८॥ 


स्वयें आपणास कळेना । सिकविलें तें ऐकेना। 
तयासी उपाय नाना । काये करिती ॥ १९॥ 


कल्पना करी उदंड कांहीं । प्राप्तव्य तों कांहींच नाहीं। 
अखंड पडिला संदेहीं । अनुमानाचे ॥२०॥ 


पुण्यमार्ग सांडिला मनें । पाप झडावें काशानें। 
निश्चय नाहीं अनुमानें । नास केला ॥२१॥ 


कांहींयेक पुर्त॑ कळेना । सभेमधें बोलों राहेना। 
बाष्कळ लाबाड ऐसेंजना । कळों आलें ॥२२॥ 


कांहीं नेमकपण आपुलें । बहुत जनासी कळों आलें। 
तेंचि मनुष्य मान्य जालें । भूमंडळीं ॥२३॥ 


झिजल्यावांचुनी कौर्ति कैंची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । 
जिकडे तिकडे होते ची ची । अवलक्षणें ॥ २४॥ 


भल्याची संगती धरीना । आपणासी शाहाणे करीना । 
तो आपल्मर आपण वैरी जाणा । स्वहित नेणे ॥२५॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--20 ॥ 


थापाड्या, लबाड आहे, हे कळून येते. 





तो कोणाशीही मैत्री करत नाही. ज्याला त्याला 
नाना प्रकारे कठोर शब्द बोलतो. स्वत:च्या मूर्खपणामुळे 
तो कोणालाही आवरेनासा होतो. (१३) 
पवित्र लोकांमध्ये जायला त्याला भीड, संकोच 
वाटतो. आणि ओंगळ लोकांकडे तो नि:शंकपणे धाव 
घेतो. त्याला नेहमी लोकांमध्ये ज्या निंद्य मानल्या जातात 
त्या गोष्टी करायलाच मनापासून आवडते. (१४) 
अशा माणसांकडून परोपकार कसा घडणार? 
त्याने अनेकांचा संहार केलेला असतो. तो पापी, अनर्थ 
घडवून आणणारा, पिशाच्चवत्‌ वागणारा, सर्व दृष्टीने 
असंबद्ध असतो. (१५) 
तो शब्द सांभाळून कधी बोलत नाही. एकदा 
बोलायला लागला की तो कुणालाही आवरता आवरत 
नाही. त्याचे बोलणे कुणाला आवडत नाही. (१६) 
त्याचा कुणावरही विश्वास नसतो. त्याचे कुणाशीही 
सख्य नसते. त्याच्या अंगी विद्या अथवा वैभव वगैरे काहीच 
नसते. फक्त उगीचच ताठा मात्र असतो. (१७) 
त्याला जर ' आधी अनेकांची अंतरे राखावीत म्हणजे 
मग त्यानंतर भाग्य उदयास येते. ' यासारखी विवेकाची 
उत्तरे शिकवू लागावे, तर तो ऐकूनच घेत नाही. (१८) 
त्याला स्वत:ला तर काही कळत नाहीच, पण शिकविले 
तरी ते ऐकत नाही. त्याला नाना उपाय केले तरी काय 
होणार आहे ? (१९) 
तो उदंड नाना कल्पना करीत राहातो, पण त्याने 
काहीही प्राप्त होत नाही. तो नेहमी अनुमानाच्यामुळे 
संदेहात पडलेला असतो. (२०) 
मनाने त्याने पुण्यमार्गाचा त्याग केलेला असतो, 
तर त्याचे पाप नष्ट तरी कसे होणार? मनात कुठल्याही 
गोष्टीसंबंधी निश्चय नसल्याने केवळ कल्पना करीत 
राहिल्याने त्याचा नाश होतो. (२९) 
त्याला काहीही पुरते कळत नाही. मात्र सभेमध्ये 
तो बोलल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे लोकांना तो 
(२२) 
ज्या माणसाच्या वागण्यात निश्चितपणा, नियमितपणा 
आहे असे अनेक लोकांना अनुभवावरून कळून येते, 
तोच माणूस या जगात मान्य होतो. (२३) 
माणूस झिजल्याशिवाय त्याला कौर्ती मिळत नाही. 
लोकांची मान्यता काही फुकटची मिळत नाही. अवलक्षणी 
माणसाची जिकडे-तिकडे छीथू होते! (२४) 
जो माणूस भल्यांची संगती धरीत नाही, आपले 
आपणास शहाणा करीत नाही, तो आपले स्वहित जाणत 
नसल्याने स्वत:च स्वत:चा वैरी बनतो. (२५) 


६१० दशक १९ : 
ल्रोकांसी बरें करावें । तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । | 
ऐसें जयाच्या जीवें । जाणिजेना ॥२६॥ | 


जेथें नाहीं उत्तम गुण । तें करंटपणाचें लक्षण । 
बहुतांसी न मने तें अवलक्षण । सहजचि जाळे ॥ २७॥ 


कार्याकारण सकळ कांहीं । कार्यविण तों कांहींच नाहीं। 
निकामी तो दुःखप्रवाहीं । बाहातचि गेला ॥२८॥ 


बहुतांसीं मान्य थोडा । त्याच्या पापासी नाहीं जोडा । 
निराश्ररॉ पडे उघडा । जेथे तेथें ॥२९॥ 


याकारणें अवगुण त्यागावे । उत्तम गुण समजोन घ्यावे । 
तेणें मनासारिखें फावे । सकळ कांही. ॥३०॥ 





समास ४ दासबोध 


आपण लोकांचे बरे केले की, तेही आपले बरे करतात. 
हे त्या करंट्या जीवाला कळतच नाही. (२६) 
जेथे उत्तम गुण नाही, ते करंटेपणाचे लक्षण 
जाणावे. जे पुष्कळांना मान्य होत नाही ते सहजच 
अवलक्षण असे समजावे. (२७) 
जगातील सर्व व्यवहार सापेक्ष असतात. आपण 
जर कोणाच्या उपयोगी पडलो, तरच तो आपले कायं 
करतो. निरुपयोगी मनुष्य दुर्लक्षित झाल्याने नेहमीच 
दुःखप्रवाहात वाहातच जातो. (२८) 
जो पुष्कळांना मान्य नसतो, त्याच्या पापाला जोड 
नाही. तो पापी जाणावा. त्यास कोणी आश्रय देत 
नसल्याने जिथे तिथे तो उघडा पडतो. (२९) 
म्हणून माणसाने अवगुणांचा त्याग करून, उत्तम 
गुण कोणते हे जाणून ते घ्यावेत, म्हणजे सर्व काही 
त्याच्या मनासारखे होते. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' करंटल क्षणनिरूपणनाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक १९ : 


[3 
समास ४ 


सदेवलक्षण्निरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिलें करंटलक्षण । तें विवेकें सांडावें संपूर्ण । 
आतां ऐका सदेव लक्षण । परम सौख्यदायेक ॥१॥ 


नानापरी । 
॥२॥ 


उपजतगुण शरीरीं । परोपकारी 
आवडे सर्वांचे अंतरीं । सर्वकाळ 


सुंदर अक्षर लेहों जाणे । चपळ शुद्ध वाचूं जाणे । 
अर्थांतर सांगों जाणे । सकळ कांही... ॥३॥ 


कोणाचें मनोगत तोडीना । भल्यांची संगती सोडीना । 
सदेवलक्षण अनुमाना । आणून ठेवी ॥४॥ 


तो सकळ जनासी व्हावा । जेथें तेथें नित्य नवा । 
मूर्खपणें अनुमानगोवा । कांहींच नाही. ॥५॥ 


नाना उत्तम गुण सत्पात्र । तेचि मनुष्य जगमित्र। 





प्रगट कोती स्वतंत्र । पराधेन नाहीं ॥६॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--20 8 


मागील समासात करंट लक्षणाचे वर्णन केले. ते 
विवेकाने संपूर्ण सोडावे. आता परम सौख्यदायक असे 
भाग्यवान माणसाचे, लक्षण सांगतो, ते ऐका. (९) 

काही माणसांच्या अंगी उपजतच काही गुण 
असतो. तो अनेक प्रकारे परोपकार करीत असल्याने 
सर्वकाळ सर्वांना अंतःकरणापासून आवडतो. (२) 

सुंदर अक्षर कसे लिहावे, हे तो जाणतो. भराभर 
आणि शुद्ध कसे वाचावे हे त्याला बरोबर कळते. 
वाचलेल्या मजकुराचा सर्व अर्थ अगदी स्पष्ट करून 
कसा सांगावा, हे त्याला माहीत असते. (३) 

तो कुणाचेही अंत:करण दुखवीत नाही. चांगल्या 
माणसांची संगत कधी सोडत नाही. भाग्यवंताच्या 
लक्षणाची त्याला चांगली कल्पना असते. (४) 

तो सर्व लोकांना हवाहवासा वाटतो. जेथे जेथे तो जातो 
तेथील लोकांना दरवेळी तो नवाच वाटतो. मूर्खपणामुळे केल्या 
जाणाऱ्या कल्पनेला त्याच्या ठिकाणी वावच नसतो. (५) 

ज्याच्या ठिकाणी अनेक उत्तम गुण असतात, तोच 
सत्पात्र माणूस जगमित्र होऊ शकतो. त्याच्या उत्तम 
गुणांच्या प्रगटीकरणामुळे आपोआपच त्याला कोर्ती 
मिळते. ती स्वतंत्रपणे सर्वत्र पसरते. तिला दुसऱ्या 
कशाचा आधार घ्यावा लागत नाही. (६) 


दासबोध दशक १९९ 


अंतर । उदंड करी पाठांतर 
विसर । पडणार नाहीं ॥७॥ 


राखे सकळांचें 
नेमस्तपणाचा 


जाणे । नेमस्त अर्थ सांगों जाणे । 
जाणे । उत्तम क्रिया ॥८॥ 


नप्रपणें पुसों 
बोल्ऐसें वर्ते 


जो  मानल्त बहुतांसी । कोणी बोलों न शके त्यासी । 
धगधगीत  पुण्यरासी । माहांपुरुष ॥९॥ 


तो परोपकार करितांचि गेला । पाहिजे तो ज्याला त्याला । 
मग काये उणें तयाला । भूमंडळीं ॥१०॥ 


बहुत जन बास पाहे । वेळेसी तत्काळ उभा राहे। 
उणें कोणाचें न साहे । तया पुरुषासी ॥११॥ 


चौदा विद्या चौसष्टी कळा । जाणे संगीत गायेनकळा। 
आत्मविद्येचा जिव्हाळा । उदंड तेथें ॥१२॥ 


सकळांसी नग्न बोलणें । मनोगत राखोन चालणें। 
अखंड कोणीयेकाचें उणें । पडोंचि नेदी ॥१३॥ 


न्याय नीति भजन मर्यादा । काळ सार्थक करी सदा। 
दरिदरपणाची आपदा । तेथें कैंची ॥ १४॥ 


उत्तमगुणें शुंधारला । तो बहुतांमधें शोभला । 
प्रगट प्रतापे उगवला । मार्तंड जैसा  ॥ १५॥ 


जाणता पुरुष असेल जेथें । कळ्हो कैंचा उठेल तेथें । 
उत्तम गुणाविषीं रिते । तें प्राणी करंटे ॥ १६॥ 


प्रपंची जाणे राजकारण । परमार्थी साकल्य विवरण । 
सर्वांमधें उत्तम गुण । त्याचा भोक्ता ॥ १७॥ 


मागें येक पुढें येक । ऐसा कदापी नाहीं दंडक। 
सर्वत्रांसी  अलोलिक । तया पुरुषाची ॥ १८॥ 


अंतरासी लागेल ढका । ऐसी वर्तणूक करूं नका। 
जेथें तेथें बिवेका । प्रक करी. ॥१९॥ 


: समास ४ 





६११९ 


तो सर्वांचे अंत:करण संभाळतो, उदंड पाठांतर करतो. 
नियमितपणाचा त्याला कधी विसर पडत नाही. (७) 
लोकांना नम्रपणे कसे विचारावे, हे तो जाणतो. 
ग्रंथाचा निश्चित अर्थ सांगण्याचे कौशल्य त्याच्याजवळ 
असते. तो जसे बोलतो त्याप्रमाणेच उत्तम आचरण कसे 
करावे हेही तो जाणतो. (८) 
जो अनेक जणांना मान्य असतो, त्याला कोणी 
बोलू शकत नाही. तो अत्यंत तेजस्वी आणि पुण्यवान 
महापुरुष असतो. (९) 
तो नेहमी परोपकारच करीत असतो, त्यामुळे ज्याला- 
त्याला तो हवासा वाटतो. मग त्याला या जगात काय कमी 
पडणार आहे? (१०) 
अनेक लोक त्याची वाट पाहात असतात. कुणाच्याही 
अडचणीच्या वेळी तो मदतीला तयार असतो. त्या 
पुरुषाला कुणाचेही उणे सहन होत नाही. (११) 
त्याच्याजवळ चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला यांचे 
ज्ञान असते. त्याला संगीताची उत्तम जाण असते आणि 
गायनकलाही अवगत असते. त्याच्यापाशी आत्मविद्येचा 
उदंड जिव्हाळा असतो. (१२) 
तो सर्वांशी नम्रतेने बोलतो. त्याचे मनोगत जाणून 
त्यांना सुख होईल, अशा प्रकारे वागतो. सदैव कुणाचेही 
उणे तो पडूच देत नाही. (१३) 
न्याय, नीती, भजन आणि मर्यादा यांविषयी तो सावध 
असतो आणि आपला वेळ सर्वदा सार्थकी लावतो. मग 
तेथे दारिख्याचे संकट कसे असू शकेल? (१४) 
जो उत्तम गुणांनी संपन्न असतो, तो अनेक लोकांत 
शोभून दिसतो. सूर्य जसा आपल्या तेजाने, प्रतापाने प्रगट 
होताच जग उजळून टकतो, तसेच याच्या गुणांमुळे तो 
त्याच्या तेजाने लोकांना दिपवून टाकतो. (१५) 
जेथे जाणता पुरुष असतो, तेथे कलह उत्पन्न होत 
नाही. ज्यांच्याजवळ उत्तम गुण नसतात ते प्राणी करंटे, 
भाग्यहीन असतात. (१६) 
प्रपंचात तो मुत्सद्दीपणे वागतो. परमार्थात साकल्याने 
अध्यात्माचे विवरण कसे करावे हे तो जाणतो. तो 
लोकांच्या उत्तम गुणांची कदर करतो. (१७) 
मागे एक, पुढे एक अशी त्याची वागण्याची 
रीत कधीही नसते, म्हणून त्या पुरुषाचे सर्वांना खूप 
कौतुक वाटते. (१८) 
लोकांचे अंत:करण दुखावेल असे वर्तन तो 
कधीही करीत नाही. प्रत्येक ठिकाणी तो अत्यंत 
विचाराने वागतो. (१९) 


६१२ दशक १९ 


कर्मविधी उपासनाविधी । ज्ञानविधी वैराग्यविधी। 
बिशाळ ज्ञात्रुत्वाची बुद्धी । चळेल कैसी. ॥ २०॥ 


पाहातां अवघे उत्तम गुण । तयास वाईट म्हणेळ कोण। 
जैसा आत्मा संपूर्ण । सर्वा घटी ॥२१॥ 


आपल्या कार्यास तत्पर) लोक असती ल्महानथोर। 
तैसाचि करी परोपकार । मनापासुनी ॥२२॥ 


दुसऱ्याच्या दुःखें दुखबे । दुसऱ्याच्या सुखें सुखावे। 
आवघेचि सुखी असावे । ऐसी वासना  ॥ २३॥ 


उदंड मुलें नानापरी । बडिल्यंचें मन अवघ्यांवरी । 
तैसी अवघ्यांची चिंता करी । माहांपुरुष ॥ २४॥ 


जयास कोणाचें सोसेना । तयाची नि:कांचन वासना । 
धीकारिल्यां धीकारेना । तोचि माहांपुरुष ॥ २५॥ 


मिथ्या शरीर निंदलें। तरी याचें काये गेलें। 
ज्ञात्यासी आणि जिंतिलें । देहेबुद्धीनें ॥२६॥ 


हे अवघें अबलक्षण । ज्ञाता देही वबिलक्षण। 
कांहीं तऱही उत्तम गुण । जनीं दाखवावे ॥ २७॥ 


उत्तम गुणास मनुष्य वेधे । बाईट गुणासी प्राणी खेदे । 
तीक्षण बुद्धि लोक साधे । काये जाणती ॥ २८॥ 


लोकीं अत्यंत क्षमा करिती । आलियां लोकांचे प्रचिती । 
मग ते लोक पाठी राखती । नाना प्रकारा ॥ २९॥ 


बहुतांसी वाटे मी थोर । सर्वमान्य पाहिजे विचार। 
धीर उदार गंभीर माहांपुरुष ॥३०॥ 


जितुके कांहीं उत्तम गुण । तें समर्थाचे लक्षण! 
अवगुण तें करंटलक्षण । सहजचि जाळे ॥३१॥ 


: समास ४ 





दासबोध 


कर्म, उपासना, ज्ञान आणि वैराग्य या सर्वांतच तो 
पारंगत असतो. अशी विशाल ज्याची प्रज्ञा आहे, त्याची 
बुद्धी चळेल तरी कशी? (२०) 

त्याचे सर्व उत्तम गुण पाहिल्यावर त्याला वाईट 
कोण म्हणेल ? जसा आत्मा सर्व प्राणिमात्रांच्या अंत:करणात 
संपूर्णपणे वास करतो, तसे तोही आपल्या प्रेमाने 
सर्वांच्या अंत:करणात स्थान मिळवतो. (२९) 

तो आपल्या कार्यात अत्यंत तत्पर असतो. लहान- 
थोर कुणीही असो, दुसऱ्याचे कार्य ते आपलेच कार्य 
असे समजून मनापासून परोपकार करतो. (२२) 

तो दुसऱ्याच्या दु:खाने दु:खी होतो आणि दुसऱ्याच्या 
सुखाने सुखी होतो. सर्वच लोक सुखी असावेत, 
अशीच त्याची वासना असते. (२२३) 

एखाद्या माणसाला खूप मुले असतात आणि 
वडिलांचे सर्वांवरच प्रेम असते. त्याप्रमाणे असा महापुरुषही 
सर्वांच्याच कल्याणाची चिंता करतो. (२४) 

ज्याला कुणाचेही अकल्याण सोसवत नाही आणि 
ज्याला चुकूनही पैशाची वासना होत नाही, अशा 
महापुरुषाचा कुणी धिक्कार केला तरी तो मात्र कुणाचा 
धिक्कार करीत नाही. (२५) 

एखाद्याने निंदा केली, तरी ती मिथ्या असलेल्या 
शरीराची असते, मग त्यात आपले काय गेले, अशी 
त्याची भावना असते. ज्ञाता आहे आणि त्यास देहबुद्धीने 
जिंकले, असे कधी होईल का? (२६) 

देहबुद्धीने जिंकले जाणे हे अवलक्षण आहे. पण 
ज्ञाता हा देहधारी असूनही स्वार्थथहित आणि आत्मनिष्ठ 
असा विलक्षण असतो. माणसाने काही ना काही उत्तम 
गुण लोकांत दाखवावेत. (२७) 

उत्तम गुणांनी मनुष्य आकर्षित होतात. वाईट गुणांमुळे 
लोकांना खेद होतो. ज्ञात्याची बुद्धी अत्यंत तीक्ष्ण (सूक्ष्म) 
असते. सर्वसामान्य लोक ती जाणू शकत नाहीत. (२८) 

लोकांनी अपराध केले तरी तो लोकांना अत्यंत 
क्षमा करतो. त्याच्या क्षमाशीलतेचा अनुभव लोकांना 
आला को ते त्याची नाना प्रकारे पाठ राखतात. (२९) 

अनेक लोकांना असे वाटते की, आपण थोर 
आहोत. पण सर्व लोकांनी तो थोर आहे हे मान्य 
व्हावयास हवे. जे महापुरुष असतात, ते नेहमी धीर, 
उदार आणि गंभीर असतात (३०) 

जेवढे म्हणून उत्तम गुण आहेत, ते समर्थ पुरुषाचे 
लक्षण समजावे. मग अवगुण हे सहजच करंटेपणाचे 
लक्षण ठस्ते. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सदेवलक्षण्निरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


.े 


दासबोध 


दशक १९ : समास ५ 


६१३ 


दशक १९ : समास ७५ 
देहेमान्यनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


मातीचे देव धोंड्याचे देव । सोन्याचे देव रुप्याचे देव । 
काशाचे देव पितळेचे देव । तांब्याचे देव चित्रलेपें॥ १॥ 


रुविच्या लांकडाचे देव पोंवळ्यांचे देव । बाण तांदळे नर्मदे देव । 
शालिग्राम काश्मिरी देव । सूर्यकांत सोमकांत ॥२॥ 


तांब्रनाणीं हेमनाणीं । कोणी पूजिती देवार्चनीं। 
चक्रांगीत चक्रतीर्थाहुनी । घेऊन येती ॥३॥ 


उदंड उपासनेचे भेद । किती करावे विशद 
आपल्ले आवडीचा वेध । लागला जनीं ॥४॥ 


परी त्या सकळांचेंहि कारण। मुळीं पाहावें स्मरण । 
तया स्मरणाचे अंश जाण । नाना देवतें ॥५॥ 


मुळीं द्रष्टा देव तो येक । त्याचे जाहाले अनेक। 
समजोन पाहातां बिवेक । उमजों लागे ॥६॥ 


देह्यावेगळी भक्तिफावेना । देह्यावेगळा देव पावेना। 
याकारणें मूळ भजना । देहेचि आहे ॥७॥ 


देहे मुळींच केला वाव । तरी भजनासी कैंचा ठाव। 
म्हणोनी भजनाचा उपाव । देह्यात्मयोगें ॥८॥ 


देहेंबिण देव कैसा भजावा । देहेंबिण देव कैसा पुजावा। 
देह्याविण मोहछाव कैसा करावा । कोण्या प्रकारे ॥९॥ 


अत्र गंध पत्र 
नाना भजनाचा 


देवाचें तीर्थ कैसें घ्यावें । देवासी गंध कोठें लावावें । 
मंत्रपुष्ण तरी वावे । कोणे ठाई ॥११॥ 


म्हणोनी देह्याविण आडतें । अवघें सांकडेंचि पडतें। 
देह्याकरितां घडते । भजन कांही... ॥१२॥ 


देव देवता भूतें देवतें । मुळींचें सामर्थ्य आहे तेथें । 
अधिकारें नाना देवतें । भजत जावी ॥ १३॥ 


पुष्प । फल तांबोलळ धूप दीप 
साक्षेप । कोठें करावा  ॥ १०॥ 


नाना देवीं भजन केलें। तें मूळ पुरुषासी पावलें। 
याकारणें सम्मानिलें । पाहिजे सकळ कांहीं ॥ १४॥ 





या जगात देवांचे अनेक प्रकार आहेत. मातीचे 
देव, धोंड्याचे देव, सोन्याचे देव, रुप्याचे देव, काशाचे 
देव, पितळेचे देव, तांब्याचे देव आणि गंधाच्या लेपाने 
काढलेले चित्ररूपी देव. (१) 
याशिवाय रुईच्या लाकडाचे देव, पोवळ्याचे देव, 


। बाण, तांदळे, नर्मदे देव, शाळिग्राम, काश्मीरी देव तसेच 


सूर्यकांत, सोमकांत, (२) 
याखेरीज तांब्याची नाणी, सोन्याची नाणी यांचीही 
देव म्हणून पूजा लोक करतात. कुणी चक्रतीर्थाहून 
चक्रांकित शाळिग्राम घेऊन येतात. (३) 
उपासनेचे उदंड भेद आहेत. कितींचे स्पष्टीकरण 
करणार? लोकांना आपापल्या आवडीच्या देवाचा वेध 
लागलेला असतो. (४) 
'पण त्या सगळ्या देवांचे कारण 'एको$5हं' हे 
आद्यस्फुरण म्हणजेच मूळमाया हेच आहे. त्या स्मरणाचे 


अंश म्हणजे नाना दैवते होत. (५) 
मूळ द्रष्टा देव एकच आहे. त्याचेच अनेक देव झाले. 
विवेक करून नीट पाहिले की उमजू लागते. (६) 


देहाशिवाय भक्‍ती करता येत नाही. देहाशिवाय देव 
पावत नाही. म्हणून भजनाचे मूळ देहच आहे. (७) 
देह मुळात मिथ्या आहे, असे जर म्हटले, तर भजनाला 
कुठला वाव मिळणार ? म्हणून देह आणि अंतरात्मा यांच्या 
एकत्रित येण्याने भजनाचा उपाय करता येतो. (८) 
देहाशिवाय देवाचे भजन कसे करावे ? देहाविना 

देव कसा पूजावा ? देहाशिवाय महोत्सव कसा आणि 
कोणत्या प्रकारे करावा ? (९) 
.- अत्तर, गंध, पत्र, पुष्प, फल, तांबूल, धूप, दीप 
तसेच नाना प्रकारच्या भजनाचा उद्योग देहाशिवाय 
कोठे करावा? (१०) 
देवाचे तीर्थ कसे घ्यावे, देवाला गंध कोठे लावावे, 
मंत्रपुष्प तरी कुठे वहावे ? (११) 
म्हणून देहाशिवाय अडते. सर्व कोडेच पडते. 
देहामुळेच काही ना काही भजन घडते. (१२) 
देव, देवता, भूते, दैवते या सर्वांच्या ठिकाणी 
मूळमायेचे, ईश्वराचे सामर्थ्य आहे. योग्यतेप्रमाणे नाना 
दैवते भजत जावीत. (१३) 
नाना प्रकारच्या देवांचे भजन केले तरी ते मूळ ईथरालाच 

प्राप्त होते. म्हणून सर्वच देवतांचा सन्मान केला पाहिजे. (१४) 


च्श्ड दशक १९ 


मायाबल्ली  फांपावली । नाना देहेफळीं लगडली । 
मुळींची जाणीव कळों आली । फळामधें ॥१५॥ 


म्हणोनी येळील न करावें । पाहाणें तें येथेंचि पाहावें । 
ताळा पडतां राहावें । समाधानें ॥१६॥ 


प्राणी संसारा टाकिती । देवास धुंडीत फिरती। 
नाना अनुमानीं पडती । जेथ तेथें ॥ १७॥ 


ल्ोयेकांची पाहातां रीती । लोक देवार्चनें करिती। 
अथवा क्षत्रदेवे पाहाती । ठाई ठाई ॥ १८॥ 


अथवा नाना अवतार । ऐकोनी धरिती निर्धार। 
परी तें अवघें सविस्तर । होऊन गेळें  ॥१९॥ 


येक  ब्रह्मविष्णुमहेश । ऐकोन म्हणती हें विशेष। 
गुणातीत जो जगदीश । तो पाहिला पाहिजे ॥ २०॥ 


देवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन। 
हा विचार पाहातां अनुमान । होत जातो ॥२१॥ 


नसतां देवाचें दर्शन । कैसेन होईजे पावन। 
धन्य धन्य ते साधुजन । सकळ जाणती ॥ २२॥ 


भूमंडळीं देव नाना त्यांची भीड उलंघेना। 
मुख्य देव तो कळेना । कांही केल्या. ॥ २३॥ 


कर्तुत्व वेगळें करावें । मग त्या देवासी पाहावें । 


तरीच कांहीयेक पडे ठावें । गोप्यगुह्य ॥ २४॥ 
तें दिसेना ना भासेना । कल्पांतीहि  नासेना। 
सुकृतावेगळें विश्वासेना । तेथें मन ॥ २५॥ 
उदंड कल्पिते कल्पना । उदंड इछिते वासना 
अभ्यांतरी तरंग नाना । उदयातें पावती ॥ २६॥ 
म्हणोनी  कल्पनारहित । तेचि वस्तु शाश्वत। 
अंत नाहीं म्हणोनी अनंत । बोलिजे तया ॥ २७॥ 


हें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । पाहोनी तेथेंचि राहावें। 
निजध्यासें तद्रूप व्हावें । संगत्यागें ॥ २८॥ 


नाना लीळा नाना ल्घघवें । तें काये जाणिजे बापुढ्या जीवें। 
संतसंगें स्वानुभवें । स्थिति बाणे ॥ २९॥ 


: समास ५ 





दासबोध 


मायारूपी वेल फोफावली असून नाना देहरूपी 
फळांनी लगडली आहे. मूळची जी जाणीव फळांमध्येही 
दिसून आली. (१५) 
म्हणून कंटळा करू नये. जे काही पाहायचे असेल 
ते येथेच पाहावे. अनुभव आला की समाधानात रहावे. (१६) 
प्राणी संसार सोडतात आणि देवाला धुंडीत फिरतात 
आणि जेथे-तेथे नाना प्रकारच्या अनुमानात पडतात. (१७) 
लोक एकमेकांची रीत पाहून देवतार्चन करतात 
अथबा जागोजागी क्षेत्रातील देव पाहतात. (१८) 
अथवा नाना अवतारांच्या विषयी ऐकून तेथे 
देवत्वाचा निर्धार करतात. पण ते सर्व अवतार येऊन 
सविस्तर चरित्र करून होऊन गेले. (१९) 
कुणी ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांच्याबद्दल ऐकून त्यांना 
विशेष महत्त्व देतात. पण गुणातीत जो जगदीश त्याचा 
शोंध घेऊन त्याला जाणले पाहिजे. (२०) 
देव निराकार आहे, म्हणून त्याला निश्चित ठावठिकाणा 
नाही, म्हणून भजनही करता येत नाही, असे समजाल 
तर घोटाळ्यात पडाल, (२१) 
लोकांना वाटते की, सगुण-साकार देवाचे दर्शन 
जर झाले नाही तर आपण पावन कसे होणार? पण खरा 
देव कोण हे सर्व रहस्य साधुजन जाणतात, म्हणून ते 
खरोखर धन्य होत. (२२) 
जगात अनेक देव आहेत. त्यांची भीड ओलांडून 
पलीकडे जाता येत नाही. त्यामुळे मुख्य देव कोण हे 
काही केल्या कळत नाही. (२३) 
मीपणाच्या त्यागाने कर्तृत्व वेगळे करावे आणि 
मग त्या देवाला पाहावे. मग त्यातील गुप्त रहस्य काय 
आहे, हे थोडे फार कळू लागते. (२४) 
ते दिसत नाही, भासत नाही आणि कल्यांतीही 
नाश पावत नाही. पण पूर्वपुण्याई असल्याखेरीज तेथे 
मनाचा विश्वास बसत नाही. (२५) 
मग मनात नाना कल्पना येतात. उदंड वासना, 
इच्छा उत्पन्न होतात. अंत:करणात नाना तर्‍हेचे विचारतरंग 
निर्माण होतात. (२६) 
म्हणून कल्पनारहित जी वस्तू तेच शाश्वत ब्रह्म होय. 
त्याला अंत नाही, म्हणून त्याला अनंत असे म्हणतात. (२७) 
हे सर्व झानदृष्टीने पाहावे आणि तेथेच राहावे. आणि 
मीपणा-विरहित होऊन निदिध्यासाने तद्रूप व्हावे. (२८) 
अशा आत्मरूपाशी ऐक्य पावलेल्या पुरुषाच्या 
लीला, त्याचे चरित्र, त्याचे लाघव ते बिचाऱ्या सामान्य 
जीवांना कसे आणि काय कळणार? संतांच्या संगतीने 
आत्मानुभब आला कौ, अशी स्थिती बाणते. (२९) 


दासबोध 


दशक १९ : समास ६ 


६१५ 





ऐसी सूक्ष्म स्थिती गती । कळतां चुके अधोगती । | 


सद्गुरुचेनि  सद्‌गती । तत्काळ होते 


॥ ३०॥ | प्राप्त होते. 


अशी सूक्ष्म स्थिती आणि गती प्राप्त झाली 
की अधोगती चुकते. सदुरूंच्या कृपेने तात्काळ सद्गती 
(३०) 


श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहेमान्यनिरूपणनाम' समास पाचवा समाप्त. 
गु 


दशक १९ 


(_) (_) 


: समास ६ 


बुद्धिवादनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


परमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने लोकीं । 
कां जे विवरविवरों चुकी । पडोंचि नेदी ॥१॥ 


जो जो संदेह वाटे जना । तो तो कदापी करीना। 
आदिअंत अनुमाना । आणून सोडी ॥२॥ 


स्वतां निस्पृह असेना । त्याचें बोलणेंचि मानेना । 
कठीण आहे जनार्दना । राजी राखणें ॥३॥ 


कोणी दाटून उपदेश देती । कोणी मध्यावर्ती घालिती । 
ते सहजचि हळु पडती । ललचीनें ॥४॥ 
जयास सांगावा विवेक । तोचि जाणावा प्रतिकुंचक। 
पुढें पुढें नासक। कारबार होतो ॥५॥ 
भावास भाऊ उपदेश देती । पुढें पुढें होते फजीती । 
बोळखीच्या लोकांत महंती । मांडूंचि नये ॥६॥ 
पहिलें दिसे परी नासे । विवेकी मान्य करिती कैसे। 
अविवेकी ते जैसे तैसे । मिळती तेथें ॥ ७॥ 
भ्रतार शिष्य स्त्री गुरु । हाहि फटकाळ विचारु। 
नाना भ्रष्टाकारी प्रकारु । तैसाचि हे. ॥८॥ 
प्रगट विवेक बोलेना । झांकातापा करी जनां। 
मुख्य निश्चय अनुमाना । आणूंच नेदी ॥९॥ 
हुकीसरिसा भरी भरे । विवेक सांगतां न धरे। 
दुरीदृष्टीचे पुरे। साधु नव्हेती ॥ १०॥ 
कोण्हास कांहींच न मागावें । भगवद्धजन वाढवावें। 
विवेकबळें जन ल्ववावे । भजनाकडे ॥११॥ 








जो परमार्थी असून विवेकीही असतो, त्याचे करणे 
लोकांना मान्य होते. कारण कुठेही काम करण्यापूर्वी तो 
नाना तर्‍हेने त्यासंबंधी विवरण करून कामात चूक 
होऊच देत नाही (१) 
ज्या गोष्टीबद्दल लोकांच्या मनात संदेह असतो, 

ती गोष्ट तो कधीही करीत नाही. कुठल्याही कार्यास 
आरंभ करताना तो त्याचा शेवटी काय परिणाम होईल, 
यासंबंधी अनुमान करून मगच कामास आरंभ करतो 
आणि ते पार पाडतो (२) 
जो स्वत: नि:स्पृह नसतो, त्याचे बोलणे कुणाला 
मान्य होत नाही. जनता-जनार्दनाला राजी राखणे फार 

कठीण आहे. ( 

कोणी जबरदस्तीने उपदेश देतात, तर कुणी 
मध्यस्थ घालतात. असे गुरू त्यांच्या लालची स्वभावाने 


पत घालवून बसतात (४) 
ज्याला विवेक सांगावा तोच प्रतिकूल होतो, अशा 
वेळी सर्व कारभार बिघडतो (५) 


भाऊच भावाला उपदेश देतो आणि पुढे पुढे फजिती 
होते. म्हणून ओळखीच्या लोकांत महंती मांडू नये. (६) 
पहिला थाट पुढे राहात नाही. नष्ट होतो. विवेकी 
लोक अशा गोष्टीस मान्यता कसे देतील? त्यांच्यासारखेच 
अविवेकी असतात तेच तेथे गोळा होतात (७) 
नवर शिष्य आणि बायको गुरू हाही विचार योग्य नाही. 
इतर नाना प्रकारच्या भ्रष्टाचारासारखाच हा प्रकार आहे. (८) 
उघडपणे विवेक बोलत नाही आणि लोकांसमोर 
वेळ मारून नेतो. मुख्य आत्मज्ञानाचा निश्चय लोकांच्या 
अनुमानात आणूनच देत नाही. (९) 
लहरीनुसार भरीला पडतो. आता विवेक शिकवायला 
गेले तरी ग्रहण करीत नाही. खरे साधू जसे दूरदृष्टीचे 
असतात, तसे भोंदू लोक असे नसतात (१०) 
खरा साधू असेल, त्याने कोणाकडे काहीही मागू 
नये. लोकांत भगवद्धजन वाढवावे आणि विवेकाच्या 
बळावर लोकांना भजनाकडे लावावे. (११) 


६१६ दशक १९ 


परांतर रक्षायाचीं कामे । बहुत कठिण विवेकवर्मे । 
स्वधर्मे । लोकराहाटी - ॥ १२॥ 


आपण तुरुक गुरु केला । शिष्य चांभार मेळविला। 
नीच यातीनें नासला । समुदाव ॥१३॥ 


ब्राह्मणमंडळ्या मेळवाव्या । भक्‍तमंडळ्या मानाव्या। 
संतमंडळ्या  शोधाव्या । भूमंडळीं ॥ १४॥ 


उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । मळपळीत अवघेंचि टाकावें। 
निस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ॥ १५॥ 


अक्षर बरें वाचणे बरें । अर्थांतर सांगणें बरें। 
गाणें नाचणें अवघेंचि बरें । पाठांतर ॥१६॥ 


दीक्षा बरी मौीत्री बरी । तीक्ष्ण बुधी राजकारणी बरी । 
आपणास राखे नानापरी । अलिप्तपणे ॥९१७॥ 


अखंड हरिकथेचा छंदु । सकळांस लागे नामवेदु। 
प्रगट जयाचा प्रबोधु । सूर्य जैसा ॥१८॥ 


दुर्जनासी राखो जाणे । सजनासी निवऊं जाणे । 
सकळांचे मनीचें जाणे । ज्याचें त्यापरी ॥ १९॥ 


संगतीचें मनुष्य पालटे । उत्तम गुण तत्काळ उठे। 
अखंड अभ्यासीं लगटे । समुदाव ॥२०॥ 


जेथें तेथें नित्य नवा । जनासी वाटे हा असावा । 
परंतु लालचीचा गोवा । पडोंचि नेदी ॥२१॥ 


उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन । 
उत्कट योग अनुष्ठान । ठाई ठाई ॥२२॥ 


उत्कट निस्पृहता धरिली । त्याची कीर्ति दिगांती फाकली । 
उत्कट भक्तीने निवाली । जनमंडळी ॥२३॥ 


कांहीं येक उत्कटेविण । कौर्ति कदापि नव्हे जाण| 
उगेंच वणवण हिंडोन । काये होतें ॥२४॥ 


नाहीं देह्याचा भरंबसा । केव्हां सरेल बयसा। 
प्रसंग पडेल केसा । कोण जाणे ॥ १२५॥ 


: समास ६ 





दासबोध 


दुसऱ्या लोकांचे अंत:करण राखावयाचे काम फार 
कठीण आहे. विवेकानेच त्यातील वर्म जाणून घ्यावे लागते. 
कारण लोक नेहमी स्वतःच्या इच्छेनुसार, त्यांच्या स्वभाव- 
धर्मानुसार वागत असतात अशी लोकराहाटीच आहे. (१२) 
एखाद्याने मुसलमान गुरू केला आणि एखाद्या 
'चांभाराला शिष्य केला, तर नीच यातीमुळे सर्व समुदायच 
भ्रष्ट होतो. (१३) 
ब्राह्मण मंडळ्या जमवाव्यात, भक्तांच्या समुदायास 
मान द्यावा आणि जगात संतमंडळीचा शोध घ्यावा. (१४) 
जे जे उत्कट आणि भव्य असेल ते घ्यावे. जे 
मिळमिळीत असेल ते सर्ब टाकावे आणि आपल्या 
नि:स्पृहपणाने जगात प्रसिद्धी मिळवावी. (१५) 
जो परमार्थी आणि विवेकी असतो त्याचे अक्षर 
चांगले असते. वाचणे चांगले असते. ग्रंथातील अर्थाची 
फोड करून सांगणे चांगले असते. गाणे, नाचणे, पाठांतर 
वगैरे सर्वच चांगले असते. (१६) 
त्याची दीक्षा चांगली असते, मैत्री चांगली असते, 
राजकारणात चालणारी तीक्ष्ण बुद्धी त्याच्याजवळ असते 
आणि तो नाना प्रकारे स्वत:ला अलिप्त ठेवतो. (१७) 
त्याला अखंड हरिकथेचा छंद लागलेला असतो. 
तो लोकांना नामाचा वेध लावतो. त्याचा प्रबोध, त्याचे 
ज्ञान सूर्यासारखे प्रगट असते. (१८) 
दुर्जनांना कसे संभाळावे हे तो जाणतो. सजनांना 
कसे निववावे हेही तो जाणतो. ज्याच्या जे मनात असेल, 
ते तसेच तो बरोबर जाणतो. (१९) 
त्याच्या संगतीत येणाऱ्या माणसात बदल घडून येतो. 
त्याच्या ठिकाणी उत्तम गुण उत्पन्न होऊ लागतात आणि 
'लोकसमुदाय अखंड परमार्थाचा अभ्यास करूलागतो. (२०) 
तो जेथे जेथे जातो तेथे तेथे नित्यनवाच वाटतो. 
सर्व लोकांना तो असावा असे वाटते. परंतु तेथे 
लालचीच्या मोहात तो कधीही अडकत नाही. (२१) 
त्याच्या ठिकाणची उत्कट भक्ती, उत्कट ज्ञान, 
उत्कट चातुर्य, उत्कट भजन, उत्कट योग, उत्कट 
अनुष्ठान ठायी ठायी प्रगट होत असते. (२२) 
त्याच्या उत्कट नि:स्पृहतेमुळे त्याची कोर्ती सर्व 
दिशांस पसरते आणि त्याच्या उत्कट भक्तीने 
लोकसमुदाय निवतो २३) 
कुठलीही गोष्ट उत्कटतेने केल्याशिवाय कधीही कीर्ती 
मिळत नाही. उगीच वणवण हिंडून काय होणार? (२४) 
आपल्या देहाचा भरवसा नसतो. आयुष्य केव्हा 
सरेल हे सांगता येत नाही. केव्हा कसा प्रसंग पडेल 
हे कोण जाणते? (२५) 


दासबोध 


याकारणे सावधान असावें । जितुकें होईल तितुकें करावें। 
भगवत्कोरतीनें भरावे। भूमंडळ ॥ २६॥ 


होईना त्यास निवळ। विवेक उमजावा ॥ २७॥ 


विवेकामधें सांपडेना । ऐसें तो कांहींच असेना । 
येकांतीं विवेक अनुमाना । आणून सोडी ॥ २८॥ 


अखंड तजबीजा चाळणा जेथें । पाहातां काय उणें तेथें। 
येकांतेविण प्राणीयांतें । बुद्धि कसी ॥ २९॥ 


येकांती विवेक करावा । आत्माराम बोळखावा। 
येथून तेथवरी गोवा । कांहींच नाही. ॥३०॥ 


दशक १९ : समास ७ 





लॅकशरशोार्शोशिर्शिरशि्णा्याय स ...._._..________ इेश७ १७ 


म्हणून माणसाने सावध असावे. आपल्या हातून 


' जितके होईल तितके करत राहावे आणि भगवंताच्या 


जेंजें तें तें करावें : कोर्तीने भूमंडळ भरून टाकावे. 
आपणास जें जें अनकूळ। तें तें करावें तात्काळ। 


(२६) 
आपल्याला अनुकूल असेल ते तत्काळ करावे. जे सहज 
होण्यासारखे नसेल त्यासंबंधी नीट विवेक करावा. (२७) 
विवेकाच्या योगे उमजत नाही असे काहीही 
नसते. एकांतात बसून विवेक केला को अचूक 
अनुमान करता येते. (२८) 
जेथे अखंड योजना आखणे आणि प्रयत्न करणे चालू 
असते, तेथे काहीही उणे पडत नाही असे दिसून येते. 
एकांताशिवाय माणसाची बुद्धी काम करीत नाही. (२९) 
एकांतात विवेक करून आत्मारम ओळखावा. म्हणजे 
मग येथून तेथवर काहीच घोटाळा उरत नाही. (३० ) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' बुद्धिवादनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 


दशक १९ 


(1) 


: समास ७ 


येत्ननिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


कथेचें घमंड भरून द्यावें । आणी निरूपणीं विवरावें । 
उणें पडोंचि नेदावें। कोणीयेकविषीं ॥ १॥ 


भेजणार खालें पडिल्य । तो भेजणारी जाणितल। 
नेणता लोक उगाच राहिल्या । टकमकां पाहात ॥२॥ 


उत्तर विलंबी पडिले । श्रोतयांस कळों आले| 
म्हणिजे महत्व उडाले । वक्‍्तयाचें ॥३॥ 


थोडें बोलोनी समाधान करणें । रागेजोन तरी मन धरणें 
मनुष्य वेधींच लावणें ।॥ कोणी येक ॥४॥ 


सोसवेना चिणचिणकेली । तेथें तामसवृत्ती दिसोन आली). 


आवघी आवडी उडाली । श्रोतयाची ॥५॥ 


कोण कोण राजी राखले । कोण कोण मनीं भंगिले। 
क्षणक्षणां परीक्षिले । पाहिजे लोक ॥६॥ 


शिष्य विकल्पें रान घेतो । गुरु मागें मागें धांबतो। 
विचार पाहों जातां तो । विकल्पचि अवघा ॥७ ॥ 





महंताने थायची रंगतदार कथा करावी आणि अध्यात्म- 
निरूपण विवरून सांगावे. कोठेही उणेपणा येऊ देऊ नये. (१) 
वक्ता वक्‍तृत्वात घसरला तर जे त्या विषयाचे ज्ञाते 
असतील त्यांनाच समजणार. नेणते लोक उगीच टकमका 
पाहात राहाणार. २ 
एखाद्याने वक्त्याला प्रश्‍न विचारला आणि वक्‍्त्याला 
उत्तर द्यायला विलंब झाला की श्रोते त्याची योग्यता जाणतात 
आणि मग वव्त्याचे महत्त्व राहात नाही. (३) 
वक्त्याने थोडेच बोलावे, पण श्रोत्यांचे समाधान 
करावे. मनात राग आला तरी मन आवरून धरावे. 
मनुष्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घ्यावे. (४) 
त्याला सहन न झाल्याने जर चिडचिड केली तर 
त्याची तामसी वृत्ती दिसून येते. मग श्रोत्यांची श्रवणाची 
सर्व आवडच नष्ट होते. (५) 
कोणकोण लोक संतुष्ट आहेत, कोणाकोणाचे 
अंत:करण दुखावले गेले आहे याचे वक्त्याने क्षणोक्षणी 
निरीक्षण, परीक्षण केले पाहिजे. (६) 
एखाद्या शिष्याच्या मनात विकल्प आल्याने तो 
संदेहाच्या आडरानात शिरतो आणि गुरू त्याला 
समजाविण्यासाठी त्याच्या मागे मागे धावतो अशी स्थिती 
असेल तर विचार करून पाहिल्यावर तेथे अवघा 
विकल्पच भरून राहिला आहे हे कळते. (७) 


६१८ दशक १९ 


आशाबद्ि 


ते महंतीची भणभण । बंद नाहीं ॥८॥ 


ऐसे गोसावी हळु पडती । ठाई ठाई कष्टी होती। 


तेथें संगतीचे लोक पावती । सुख केंचें ॥९॥ 


जिकडे तिकडे कोर्ति माजे । सगट लोकांस हव्यास उपजे । 
ल्योक राजी राखोन कौजे । सकळ कांहीं ॥१०॥ 


परल्रेकीं वास करावा । समुदाब उगाच पाहावा । 
मागण्याचा तगादा न लवावा । कांहीं येके  ॥११॥ 


जिकडे जग तिकडे जगन्नायेक । कळल पाहिजे विवेक । 
रात्रीदिवस बिवेकी लोक । सांभाळीत जाती ॥ १२॥ 


जो जो लोक दृष्टीस पडिला । तो तो नष्ट ऐसा कळल्ा। 
अवघेच नष्ट येकळला भला । काशावरूनी  ॥१३॥ 


बोस मुलकीं कायेपाहाबें । लोकांवेगळें कोठें राहावें । 
तऱ्हे खोटी सांडतें घ्यावें । कांही येके  ॥ १४॥ 


तस्मात लोकिकीं वर्ततां नये । त्यास महंती कामा नये। 
परत्र साधनाचा उपाये । श्रवण करून असावें॥ १५॥ 


आपणासीं बरें पोहतां न ये । लोक बुडवावयाचें कोण कार्ये। 
गोडी आवडी वायां जाये । बिकल्पचि अवघा ॥ १६॥ 


अभ्यासें प्रगट व्हावें । नाहीं तरी झांकोन असावें । 
प्रगट होऊन नासावें। हें बरें नव्हे ॥ १७॥ 


मंद हळु हळु चालतो । चपळ कैसा अटोपतो। 
अरबी फिरवणार तो। कैसा असावा ॥ १८॥ 


हे धकाधकीचीं कामें । तिक्षण बुद्धीची वर्मे 
भोळ्या भावार्थे संभ्रमें । कैसें घडे ॥१९॥ 


ः: समास ७ 


क्रियाहीन । नाहीं च्यातुर्याचें लक्षण । | 








दासबोध 


जो आशाबद्ध, क्रियाहीन आणि अंगी चातुर्याचे 
एकही लक्षण नसलेला महंत असेल, त्याची महंती 
कटकटी निर्माण करते. त्याच्या वागण्याला धरबंद, 
मर्यादा राहात नाही. (८) 

असे गोसावी, महंत त्यांचे महत्त्व घालवून बसतात 
आणि ठायी ठायी कष्टी होतात. ते स्वत: कष्टी होतात, तर 
त्यांच्या संगतीत असणाऱ्या लोकांना सुख कसे लाभणार? (९) 

जिकडे-तिकडे उत्तम कीर्ती होईल, सरसकट सर्व 
लोकांना हौस वाटेल, उत्साह वाटेल असे झाले पाहिजे. 
जे काही सर्व कार्य करायचे असेल ते लोकांना राजी 
राखून करावे. (१०) 

आपण परमात्म्याच्या अनुसंधानात राहावे आणि 
त्या भूमिकेवरून लोकांकडे पहावे. कुणाकडेही काहीही 
मागण्याचा तगादा लावू नये. (११) 

जिकडे जग तिकडे जगन्नायक हा विवेक कळला 
पाहिजे. विवेकी लोक असतात ते रात्रंदिवस हा विवेक 
सांभाळत असतात. (१२) 

एखाद्याचा स्वभाव असा असतो की, त्याला जे जे लोक 
दिसतात ते नष्टच वाटतात, कुणीही चांगला वाटत नाही. सर्व 
लोक नष्ट आणि हा एकटाच भला हे कशावरून ? (१३) 

ओसाड मुलुखात जाऊन काय पाहावे ? लोकांशिवाय 
कोठे राहावे ? तऱ्हेवाईकपणा, अभिमान खोय असतो. 
थोडे तरी पडते घ्यावे. (१९४) 

म्हणून ज्याला चारचौघात नीट वागता येत नाही, 
त्यास महंती उपयोगी पडत नाही. त्याने अध्यात्माचे 
श्रवण करून परमार्थ साधण्याचा उपाय करावा.(१५) 

आपल्याला नीट पोहायला येत नसेल, तर लोकांना 
वाचविण्याचा प्रयत्त करणे म्हणजे त्यांना बुडवून 
मारण्यासारखेच आहे. अशा महंताच्या नादी जे लागतात, 
त्यांची परमार्थाची आवड आणि गोडी नाहीशी होऊन 
त्यांच्या मनातही सर्व विकल्पच उत्पन्न होतो. (१६) 

महंताने अभ्यासाने (त्याच्या अंगच्या गुणाने) 
प्रकट व्हावे, नाहीतर एकांतात राहावे. पण प्रकट होऊन 
नासावे, हे बरे नव्हे. (१७) 

जो मंद घोड्यालाही कसाबसा हळूहळू चालवतो, तो 
चपळ अरबी घोड्याला कसा आवरू शकेल बरे?(१८) 

महंती हे धकाधकीचे काम आहे. तीक्ष्ण बुद्धी 
असल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. त्याशिवाय त्यातील 
वर्म कळत नाही. तेथे भोळ्या भावार्थाने संभ्रमात पडावे 
लागते. कार्य होऊ शकत नाही. (१९) 


दासबोध 


दशक १९ : समास ७ 


६१९ 


पॅलशॉशशिशिशि0?४ॅे?? ?॑१?४0”?२?४”ॉर?णि१0? 3१? पिणिशिरशिरणिपि?र?१ि१ि00?0000000ण00ान्ळनत:वकवकबववकवववनवू ल ्‌पनफ-कंूूू.. 


सेत केलें परी वाहेना । जवार केलें परी फिरेना। 
जन मेळविलें परी धरेना । अंतर्यामी ॥२०॥ 


घसघस कारितां बिटे। सगट लोकी ॥ २१॥ 


आपलें लोकांस मानेना । लोकांचें आपणांस मानेना । 
अवघा विकल्पची मना । समाधान कैंचें ॥२२॥ 


'नासक दीक्षा सिंतरु लोक । तेथें कैंचा असेल विवेक । 
जेथें बळावला अविवेक । तेथें राहणें खोटें ॥ २३॥ 


बहुत दिवस श्रम केल्म । सेवटीं अवघाचि वेर्थ गेला । 
आपणास ठाकेना गल्बल्म । कोणें करावा ॥ २४॥ 


संगीत चालिल्य़ तरी तो व्याप । नाहीं तरी अबघाचि संताप। 
क्षणक्षणा विक्षेप । किती म्हणोनि सांगावा ॥ २५॥ 


मूर्ख मूर्खपणें भरंगळती । ज्ञाते ज्ञातेपणें कळ्हो करिती । 


होते दोहींकडे फजीती । लोकांमधें ॥ २६॥ 
कारबारआटोपेना करवेना । आणि उगेंहि राहेना। 
याकारणें सकळ जना । काये म्हणावें ॥ २७॥ 


नासक उपाधीस सोडावें । वय सार्थकी घालावें । 
परिभ्रमणें कठाबें । कोठें तरी ॥२८॥ 


परिभ्रमण करीना । दुसऱ्याचे कांहींच सोसीना । 
तरी मग उदंड यातना । विकल्पाची  ॥ २९॥ 


आतां हें आपणाचिपासीं । बरें विचारावे आपणासी । 
अनकूळ पडेल तैसी । वर्तणूक करावी ॥ ३०॥ 





एखाद्याने शेत केले पण निगा राखली नाही, 
जवाहिराचा व्यापार केला, पण तो फिरला नाही, तर कार्य 


' होऊ शकत नाही.. त्याप्रमाणे एखादा कार्यकर्ता लोकसंग्रह 
जरी चढती वाढती आवडी उठे। तरी परमार्थ प्रगटे) 


करतो, पण त्यांना तो अंतर्यामी संतुष्ट करू शकत 
नसेल, तर लोकसंग्रह टिकू शकत नाही. (२०) 

जर लोकांच्या ठिकाणी चढती-वाढती आवड उत्पन्न 
झाली तरच परमार्थ साधू शकतो, प्रगट होऊ शकतो. घसघस 
केल्याने सर्व लोक कंटाळतात. (२९) 

आपले लोकांना मान्य होत नाही, लोकांचे आपल्याला 
मान्य होत नाही, तेथे परस्परांविषयी विकल्पच निर्माण 
होतो. मग तेथे समाधान कसे असेल? (२२) 

भोंदूपणाची दीक्षा आणि फसवे ठक लोक, मग 
तेथे विवेक कसा असेल? आणि जेथे असा अविवेक 
बळावतो, तेथे राहाणेच खोटे होय. (२३) 

अनेक दिवस केलेले कष्ट शेवटी व्यर्थ ठरतात. 
आपल्याला जर लोकांचा गलबला सोसत नसेल, तर 
लोकसंग्रह करण्याच्या भानगडीत पडूच नये. (२४) 

एखादे कार्य सुरळित व्यवस्थितपणे चालले, तर तो 
व्याप ठरो, नाहीतर मग अवघाच संताप ठरतो. त्यात 
क्षणोक्षणी इतके विक्षेप म्हणजे अडथळे येतात की 
किती म्हणून सांगावेत ? (२५) 

समाजातील मूर्ख माणसे असतात ती मूर्खपणाने 
भरकटतात आणि ज्ञाते, शहाणे असतात ते शहाणपणाच्या 
अभिमानाने भांडत बसतात आणि मधल्यामध्ये महंताची 
मात्र लोकांत फजिती होते. (२६) 

त्याला कारभार आटोपत नाही, नीट व्यवस्थित करता 
येत नाही आणि गप्पही राहावत नाही, स्वस्थही बसवत 
नाही. अशा या सर्व लोकांना काय म्हणावे ? (२७) 

असली नासकी उपाधी सोडावी आणि आपल्या 
आयुष्याचे सार्थक करावे, परिभ्रमण करून कोठे तरी 
आयुष्याचा काळ कंठावा. (२८) 

परिभ्रमणही करीत नाही आणि दुसऱ्याचे वागणे- 
बोलणेही सहन करीत नाही. अशा माणसाला विकल्यपामुळे 
उदंड यातना सोसाव्या लागतात. (२९) 

आता हे सर्व आपल्यावरच अवलंबून असते. आपण 
आपल्याशीच नीट विचार करावा आणि जे काही आपल्याला 
अनुकूल वाटेल, त्याप्रमाणे वर्तणूक करावी. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' येत्निरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


3 (_ 


६२० 


दशक १९ 


दशक १९ : समास ८ 


दासबोध 


: समास ८ 


उपाधीलक्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टिमधें बहु लोक । परिभ्रमणें कळे कोतुक। 
नाना प्रकारीचे विवेक । आडळों लागती ॥९१॥ 


किती प्रपंची 
सुखदुःखे 


जन । अखंड वृत्ति उदासीन । 
समाधान । दंडळेना ॥२॥ 


स्वभावेंचि नेमक बोलती । सहजचि नेमक चालती । 
अपूर्व बोलण्याची स्थिती । सकळांसि माने ॥३॥ 


सहजचि ताळज्ञान येतें । स्वभावेंचि रागज्ञान उमटतें। 
सहजचि कळत जातें । न्यायेनीतिलक्षण 1॥४॥ 


येखादा आडळे गाजी । सकळ लोक अखंड राजी। 
सदा सर्वदा आवडी ताजी । प्राणीमात्रांची ॥५॥ 


चुकोन उदंड आडळतें । भारी मनुष्य दृष्टीसी पडतें । 


महंताचें लक्षणसें वाटतें । अकस्मात ॥६॥ 
ऐसा आडळतां लोक । चमत्कारे गुणग्राहिक । 
क्रिया बोलणें नेमक । प्रत्ययाचे ॥७॥ 


सकळ अवगुणामधं अवगुण । आपले अवगुण वाटती गुण। 
मोठें पाप करंटपण । चुकेना कीं ॥८॥ 


'ढाळेंचि काम होतें सदा । जें जपल्यानें नव्हे सर्वदा । 
तेथें पीळपेंचाची आपदा । आडळेचिना ॥९॥ 


येकासी अभ्यासितां न ये । येकासी स्वभावेंचि ये। 
ऐसा भगवंताचा महिमा काये । कैसा कळेना ॥ १०॥ 


मोठीं रांजकारणें चुकती । राजकारणीं वेढां लागती । 
नाना चुकीची फजीती । चहुंकडे ॥९११॥ 


' आणि का हे कळून येत नाही. 





सृष्टीमध्ये अनेक लोक आहेत. परिभ्रमण केल्याने 
त्यांचे कौतुक पाहायला मिळते आणि नाना प्रकारचे 
विचारही आपल्या नजरेस पडू लागतात. (१) 

कित्येक प्रापंचिक लोक असे असतात को, 
त्यांची वृत्ती अखंड उदासीन असते. ते अलिप्तपणे 
वागत असतात आणि सुख-दु:खामुळे त्यांचे समाधान 
जराही ढळत नाही. (२) 

ते स्वाभाविकच अत्यंत मोजके बोलतात, सहजच 
नियमितपणाने वागतात आणि त्यांची बोलण्याची पद्धती तर 
अशी अपूर्व असते को ती सर्वांनाच मान्य होते, आवडते. (३) 

त्यांना सहजच तालाचे ज्ञान असते. स्वाभाविकपणे 
रागाचे ज्ञान प्रगट होते आणि सहजच त्यांच्या ठिकाणी 
न्याय आणि नीतीचे लक्षण आढळून येते. (४) 

एखादा असा पराक्रमी पुरुष आढळतो की सगळे 
लोक त्याच्यावर अखंड खूष असतात. प्राणिमात्रांना 
त्याच्याविषयी नित्य नवी आवड वाटत असते. (५) 

एखादे वेळी असे चुकून घडते की फार मोठा ठेवा हाती 
लागतो. एखादी अशी थोर व्यक्‍ती दृष्टीस पडते की, महंताची 
सर्व लक्षणे त्याच्या ठिकाणी आहेत असे वाटू लागते. (६) 

अशी व्यक्‍ती चमत्कार वाटावा अशी गुणग्राहक 
असते. त्याचे बोलणे अनुभवाचे आणि निश्चयात्मक 
आणि मोजके असते. (७) 

सगळ्या अवगुणांमध्ये मोठा अवगुण कुठला 
असेल तर आपले अवगुण हेच गुण वाटू लागतात हा 
होय. हे फार मोठे पाप असून त्यामुळे करंटेपण 
आल्याशिवाय राहात नाही. (८) 

जे काम नेहमी तेजस्वीपणाने अथवा तडजोडीने 
होते ते काम भिडस्तपणाने अथवा जपून काळजीपूर्वक 
केल्यानेही होईलच असे कधी सांगता येत नाही. सहज 
जेव्हा काम होते तेव्हा त्यात पेचप्रसंग, अडथळे वगैरे 
आढळून येतच नाहीत. (९) 

एखाद्याला खूप प्रयत्नानिशी जे काम करता येत 
नाही ते एखाद्याला अगदी सहजपणे स्वाभाविकरीत्या 
जमते. असा हा भगवंताचा महिमा असतो. तो कसा 
(१०) 

राजकारणात एखादी मोठी चूक झाली, तर त्या 
राजकारणाने अनेक माणसे वेढली जातात, संकटत सापडतात. 
या चुकीमुळे चहूकडे नाना प्रकारे फजिती होते. (११) 


दासबोध 


नये । म्हणिजे उदंड उपाये। 


याकारणें चुकों 
अपाये । चुकतां होये ॥११॥ 


उपायाचा 


काये चुकलें तें कळेना । मनुष्याचें मनचि वळेना। 
खवळल्म अभिमान गळेना । दोहिंकडे ॥१३॥ 


आवघे फडचि नासती । लोकांचीं मनें भंगती। 
कोठें चुकते युक्ती । कांहीं कळेना ॥ १४॥ 


व्यापेंबिण आटोप केल्या । तो अवघा घसरतचि गेला । 
अकलेचा बंद नाहीं घातला । दुरीदृष्टीने ॥१५॥ 


येखादें मनुष्य तें सिळें । त्याचें करणेंचि बावळें। 
नाना विकल्पाचें जाळें। करून टाकी ॥ १६॥ 


ते. आपणासी उकलेना । दुसऱ्यास कांहींच कळेना । 
नाचे विकल्पें कल्पना । ठाई ठाई ॥ १७॥ 


त्या गुप कल्पना कोणास कळव्या। कोणें येऊन अटोपाव्या। 
ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुद्धि ॥ १८॥ 


ज्यासी उपाधी आवरेना । तेणें उपाधी बाढवावीना | 
सावचित करूनियां मना । समाधानें असावें ॥ १९॥ 


धांबधावों उपाधी वेष्टी । आपण कष्टी लोकहि कष्टी । 
हे कामा नये गोष्टी । कुसमुसेची  ॥२०॥ 


लोक बहुत कष्टी जाला । आपणहि अत्यंत त्रासल्ा। 
वेर्थचि केल गल्बल्ल । कासयासी ॥२१॥ 


असो उपाधीचे काम ऐसें । कांहीं बरें कांहीं काणोसें। 
सकळ समजोन ऐसें। वर्ततां बरें ॥२२॥ 


लेकांपासीं भावार्थ कैंचा । आपण जगवाबा तयांचा । | 


सेवट उपंढर कोणाचा । पडोंचि नये ॥ २३॥ 
अंतरत्म्याकडे सकळ ल्गगे । निर्गुणीं हें कांहींच न लगे। 
नाना प्रकारीचे दरगे | चंचळामधें ॥ २४॥ 


शुद्ध विश्रांतीचे स्थळ। तें येक निर्मळ निश्चवळ। 
तेथें बिकारचि सकळ| निर्विकारहोती ॥ २५॥ 


दशक १९ : समास ८ 





!' घातला नाही. 


६२१ 


यासाठी चूक होऊ नये म्हणून उदंड उपाय करावेत. 
चूक झाली तर उपायाचाच अपाय होतो. (१२) 
काय चुकले हेच कळत नाही. ज्या माणसाशी 
राजकारण चालू असते त्याचे मन काही केल्या वळत 
नाही आणि दोन्ही बाजूचा अभिमान खवळतो तो काही 
केल्या कमी होत नाही. (१३) 
यामुळे सगळे राजकारणच बिघडते. सर्व लोकांची 
मने दुखावली जातात आणि तरी युक्‍तीत कोठे चूक 
होते, हे कळत नाही. (१४) 
व्याप सांभाळता येत नसताना जो खटाटोप केला, 
तो सर्व घसस्तच गेला. दूरदृष्टीने अकलेला पायबंद 
(१५) 
एखादा माणूसच उत्साहरहित असतो. कर्तृत्वहीन 
असतो. सर्व करणे बावळटपणाचे असते. त्यामुळे तो 
कामात घोटाळ्याचे जाळेच निर्माण करतो. (१६) 
ते त्याचे त्यालाही उकलत नाही. दुसऱ्यालाही ते 
कळत नाही. आणि विकल्पामुळे नाना कल्पना मात्र 
थैमान घालतात. (१७) 
त्याच्या मनातील त्या गुप्त कल्पना कोणाला कशा 
कळाव्यात ? आणि त्यांना कोण कसा आवरणार? बळकट 
बुद्धी करून ज्याच्या त्यानेच त्या आवरल्या पाहिजेत. (१८) 
ज्याला उपाधी आवरणे जमत नसेल, त्याने उपाधी 
वाढवूच नयेत. आपले मन स्वस्थ ठेवून त्याने समाधानाने 
राहावे. (१९) 
घाईगर्दीने काम करू लागले की ती उपाधी वेढून 
टाकते. कामाचा विचका होतो. त्यामुळे तो स्वत: कष्टी 
होतो आणि इतरांनाही कष्टी करतो. अशा रीतीने चरफडत 
काम करणे चांगले नाही. (२०) 
अनेक लोक कष्टी झाले. स्वत: करणाराही अत्यंत 
त्रासला. हा सर्व गलबला कशासाठी केला? (२१) 
असो. उपाधीचे कामच असे असते. काही बरे 
असते, काही त्रासदायक असते. हे सर्व आधी समजून 
घेऊन त्याप्रमाणे वागावे म्हणजे बरे. (२२) 
लोकांचा भावार्थ कसा आहे, हे जाणून त्यांना 
त्याप्रमाणे चेतवावे लागते. शेवटी कोणाचाही दंभस्फोट, 
फजिती होऊ देऊ नये. (२३) 
ह्या सर्व गोष्टी अंतरात्म्याकडे लागतात. निर्गुणाकडे 
हे काहीच लागत नाही. नाना प्रकारचे धोके सर्व 
चंचळामध्येच असतात. (२४) 
एक निर्मळ, निश्चळ परब्रह्म हेच शुद्ध विश्रांतीचे 
स्थळ आहे. तेथे सर्व विकार निर्विकार होतात. (२५) 


६२२ 


उद्वेग अवघे तुटोनि जाती । मनासी वाटे विश्रांती । 
ऐसी दुल्लभ परब्रह्मस्थिती । विवेकें सांभाळावी ॥ २६॥ 


दशक १९ 


आपणास उपाधी मुळींचनाहीं । रुणानबंधें मिळाले सर्वहि। 
आल्यागेल्याची क्षितीनाही । ऐसें जाळे पाहिजे ॥ २७॥ 


जो उपाधीस कंटाळला । तो निवांत होऊन बैसल्म । 
आटोपेना तो गल्बला । कासयासी ॥ २८॥ 


कांहीं गल्बला कांहीं निवळ । ऐसा कंठीत जावा काळ। 
जेणेंकरितां विश्रांती वेळ । आपणासी फावे ॥२९॥ 


उपाधी कांहीं राहात नाहीं । समाधानायेबढें थोर नाहीं । 
नरदेहे प्राप्त होत नाहीं । क्षणक्षणां ॥३०॥ 


: समास ९ 


दासबोध 


त्या ठिकाणी सर्व उद्वेग नष्ट होतात. मनाला विश्रांती 
लाभते. अशी ही दुर्लभ परब्रह्मस्थिती विवेकाने जतन 
करावी. (२६) 
आपल्याला उपाधी मुळातच नाही, क्रणानुबंधाने 


। एकमेकांच्या गाठी पडतात, सर्व भेटतात, कुणी येवो वा 


जावो त्याची पर्वा नाही, असे व्हायला पाहिजे. (२७) 

जो उपाधीला कंटाळतो, तो स्वस्वरूपी निवांत 
होऊन राहातो. जो आपल्याला आटोपत नाही असा 
गलबला, व्याप कशासाठी करावा? (२८) 

माणसाने काही गलबला, तर शांत राहून काही 
काळ कंठीत जावा, यामुळे आपल्याला विश्रांतीसाठी 
वेळ मिळतो. (२९) 

उपाधी काही टिकू शकत नाही. ती अशाश्वतच 
असते. आणि समाधानासारखे श्रेष्ठ दुसरे काही नाही. 
नरदेह काही वारंवार प्राप्त होत नाही. (म्हणून आयुष्यातील 
राहिलेला काळ तरी सार्थकी लावावा आणि शाश्वत 
समाधान प्राप्त करून घ्यावे. ) (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' उपाधील क्षणनिरूपणनाम' समास आठवा समाप्त. 


09 
दशक १९ : समास ९ 
राजकारणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
ज्ञानी आणी उदास । समुदायाचा हव्यास । जो ज्ञानी आणि दैराग्यसंपन्न पुरुष असतो, त्याला 


तेणें अखंड सावकाश । येकांत सेवाबा ॥ १॥ 


जेथें तजवीजा कळती । अखंड चाळणा निघती । 
प्राणीमात्रांची स्थिती गती । कळों येते ॥२॥ 


जरी हा चाळणाचि करीना । तरी कांहींच उमजेना। 
हिसेबझ्माडाचि पाहीना । दिवाळखोर ॥३॥ 


येक मिरासी साधिती । येक सीध्या गवाविती। 
व्यापकपणाची स्थिती । ऐसी आहे ॥४॥ 
जेणें जें जें मनीं धरिलें। तें ते. आधींच समजलें। 
कृत्रिम अबघेंचि खुंटलें। सहजचि येणें ॥५॥ 


अखंड राहातां सलगी होते । अतिपरिचयें अवज्ञा घडते । 
याकारणें विश्रांती ते । घेतां नये ॥६॥ 





जर लोकसंग्रह करण्याचा हव्यास असेल, तर प्रथम त्याने 
अखंड सावकाश एकांत सेवन करावा. (१) 

एकांतात युक्‍ती-प्रयुकक्‍्ती सुचतात. अखंड चिंतन 
आणि चर्चा होतात, आणि लोकांची स्थिती-गतीही 
कळून येते. (२) 

जर त्याने चिंतन, चर्चा इत्यादी काहीच केले नाही, 
तर त्याला काहीच उमजत नाही. दिवाळखोर माणूस जसा 
हिशेब पाहातच नाही, तसाच हा प्रकार घडतो. (३) 

'एखादा विवेकाने वागून इनामी वतन मिळवतो, तर दुसरा 
कुणी मूर्खपणामुळे पूर्वीपासून असलेले गमावतो. सर्व गोष्टींचा 
बिचार करून वागण्याची स्थिती अशी आहे. (४) 

दुसऱ्याच्या मनात जे जे काही असेल ते ते जर 
आधीच समजले, तर दुसऱ्याला कपट करताच येत नाही. 
सहजच कृत्रिमपणे वागणेच खुंटते. (५) 

अखंड एका ठिकाणी राहिल्याने काही लोकांशी 
सलगी होते आणि अति परिचयाने अवज्ञा होते. म्हणून 
एकाच स्थळी फार काळ राहूच नये. (६) 


दासबोध दशक १९ 


आळसे आळस केला । तरी मग कारबारचि बुडाला । 
अंतरहेत चुकत गेल्य । समुदायाचा 


उदंड उपासनेची कामें । लावीत जाबीं नित्यनेमें। 
अवकाश कैंचा कृत्रिमें । करावयासी ॥८॥ 


चोर भांडारी करावा । घसरतांच सांभाळावा । 
गोवा मूर्खपणाचा काढावा । हळु हळु ॥९॥ 


या अवघ्या पहिल्याच गोष्टी । प्राणी कोणी नव्हता कष्टी । 
राजकारणें मंडळ वेष्टी । चहुंकडे ॥ १०॥ 


नष्टासी नष्ट योजावे । वाचाळासी वाचाळ आणावे । 
आपणावर विकल्याचे गोवे । पडोंच नेदी॥ ११॥ 


कांटीने कांटी झाडावी । झाडावी परी ते कळों नेदावी। 
कळकटेपणाची पदवी । असों द्यावा ॥ १२॥ 


न कळतां करी कार्य जें तें । तें काम तत्काळचि होतें। 
गचगचेंत पडतां तें। चमत्कारें नव्हे ॥१ ३॥ 


ऐकोनी आवडी लागावी । देखोनी बळकटचि व्हावी । 
सलगीनें आपली पदवी । सेवकामधें ॥ १४॥ 


कोणीयेक काम करितां होतें । न करितां तें मागें पडतें) 
याकारणें ढिलेपण तें । असोंचि नये ॥ १५॥ 


जो दुसऱ्यावरी विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । 
जो आपणचि कष्टतगेला । तोचि भला ॥ १६॥ 
अवघ्यास अवघें कळलें। तेव्हां तें रिते पडिले 
याकारणें ऐसें घडलें ॥ न पाहिजे की ॥ १७॥ 


मुख्य सूत्र हातीं घ्यावें । करणें तें लोकांकरवीं करवावें। 
कित्तेक खलक उगवावें । राजकारणामधें ॥ १८॥ 


बोलके पहिलवान कळकटे । तयासीच घ्यावे झटे। 
दुर्जनें राजकारण दाटे । ऐसें न करावें ॥ १९॥ 


ग्रामण्य वर्मी सांपडावें । रगडून पीठचि करावें। 
करूनि मागुती सांवरावें । बुडऊं नये ॥२०॥ 


: समास ९ 


॥७॥| 








६२३ 


आळसाने कामाचा आळस केला, तर सर्व कारभार 
बुडतो आणि मनातील लोकसंग्रहाचा हेतू राहूनच जातो. (७) 
लोकांच्या मागे उपासनेची उदंड कामे नित्यनेमाने 
लावून द्यावीत म्हणजे त्यांना लबाडी करायला अवसरच 
मिळत नाही. (८) 
चोरालाच भांडारी करावे आणि त्याच्या हातून काही 
चुकले तर त्याला सांभाळून घ्यावे आणि त्याला हळूहळू 
शिकवून मूर्खपणाच्या गुंत्यातून मोकळे करावे. (९) 
या सर्व पूर्वीच्याच गोष्टी आहेत. कुणाही प्राण्याला 

कष्टी न होऊ देता मुत्सद्देगिरीने चहूकडील लोकांना 
आपल्याकडे आकर्षित करून घ्यावे. (१०) 
नष्ट माणसाची दुसऱया नष्ट माणसाशी गाठ घालून 
द्यावी. वाचाळाची दुसऱ्या वाचाळाशी गाठ घालावी. 
आपल्याबद्दल संशय निर्माण होईल, असे वागूच नये. (११) 
काट्याने काटा काढावा, पण हे कळू देऊ नये. 
गबाळेपणाचा किंवा अजाणतेपणाचा आपल्याबद्दल असलेला 
समज तसाच राहू द्यावा. (१२) 
जे काम गुपचूप कोणाला कळू न देता केले जाते, 

ते त्वरित होते. गवगवा झाला, तर मग लोकांना त्याचे 
महत्त्व वाटत नाही. (१३) 
महंत असा असावा कौ, त्याच्याविषयी ऐकूनच 
लोकांना त्याला पाहाण्याची आवड उत्पन्न व्हावा आणि 
प्रत्यक्ष तो दिसल्यावव ती आवड अधिकच बळकट 
व्हावी. आत्मीयतेमुळे सेवकांना त्याच्याविषयी परकेपणा 
वाटू नये, असे त्याने वागावे. (१४) 
कुठलेही काम केल्यानेच ते होते. जर केलेच नाही 

तर ते मागे पडते अथवा राहून जाते. म्हणून काम 
करण्यात ढिलेपणा म्हणजे दिरंगाई नसावी. (१५) 
जो दुसर्‍यावर जास्त विश्वास टाकतो, त्याचा कार्यभाग 
बुडतो. जो स्वत: कष्ट करतो तोच भला होय. (१६) 
: जे काम करावयाचे असेल त्याविषयी सर्वांनाच 
सर्व काही कळले तर ते उघड होते. म्हणून असे घडणार 
नाही हे पहावे. (१७) 
मुख्य सूत्र महंताने आपल्या हाती ठेवावे आणि 
लोकांकडून काम करवून घ्यावे. राजकारणामध्ये कित्येक 
धूर्त लोक एकत्र जमवावेत. (१८) 
जे बोलके वादपटू धूर्त लोक असतील त्यांच्याशी 

झुंज द्यावी आणि त्यांना नामोहरम करावे. दुर्जनांच्यामुळे 
राजकारण अडले, असे होऊ देऊ नये. (१९) 
गावगुंडांना वर्मी पकडून त्यांची मस्ती जिरवावी. 
इतरत्र त्यांचा उपयोग करता येण्यासारखा असल्याने त्यांना 
आपलेसे करून ठेवावे. त्यांना बुडवू नये. (२०) 


दरड 


खळदुर्जजासी भ्याले । राजकारण नाहीं राखिलें। 
तेणें अवघें प्रगट जालें । बरें बाईट ॥२९॥ 


दशक १९ 


समुदाव पाहिजे मोठा । तरी तनाबा असाव्या बळकटा। 
मठ करुनी ताठा । धरूं नये ॥२२॥ 


दुर्जन प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे। 
सज्जनापरीस आवळवावे । महत्त्व देजी ॥२३॥ 


जनामधें दुर्जन प्रगट । तरी मग अखंड खटखट 
याकारणें ते वाट । बुझून टाकावी ॥ २४॥ 


गनीमाच्या देखतां फौजा । रणशूरंच्या फुर्फुरिती भुजा । 
ऐसा पाहिजे कीं राजा । कैपक्षी परमार्थी ॥ २५॥ 


तयास देखतां दुर्जन धाके । बैसबी प्रचीतीचे तडाखे । 
बंड पाषांडाचे वाखे । सहजचि होती. ॥ २६॥ 


हे धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें। 
ढिलेपणाच्या  संभ्रमें । जाऊं नये ॥ २७॥ 


कोठेंचे पडेना दृष्टी । ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी । 
वाग्बिळासें सकळ सृष्टी । वेधिली तेणें ॥ २८॥ 


हुंब्यासी हुंबा लाऊन द्यावा । टोेणप्यास टोणपा आणावा । 
लौंदास पुढें उभा करावा । दुसरा लौंद  ॥ २९॥ 


धटासी आणावा धट । उत्धटासी पाहिजे उत्धट। 
खटनटासी खटनट । अगत्य करी ॥३०॥ 


जैशास तैसा जेव्हां भेटे । तेव्हां मज्यालसी थाटे। 
इतुकें होतें परी धनी कोठें । दृष्टीस न पडे ॥३१॥ 


: समास ९ 





दासबोध 


दुष्ट आणि दुर्जजञ यांना भिऊन आपण आपले 
राजकारण जर सांभाळले नाही, तर बरे-वाईट सर्व प्रगट 
होऊन कार्याचा नाश होईल. (२१) 
मोठा लोकसंग्रह करायचा असेल, तर तंबूच्या दोऱ्या 
अर्थात व्यापाची शक्‍ती, साह्य करणारी माणसे बळकट, खंबीर 
असावी लागतात. मठ करून महंतीचा गर्व धरू नये. (२२) 
दुर्जन लोक कोण आहेत, हे समजून घ्यावे, पण 
ते प्रगट करू नये. त्यांना महत्त्व देऊन सजनांच्या 
सारखेच आळ्वावे. (२३) 
जर लोकांत आपण त्यांचा दुर्जनपणा प्रगट केला, 
तर मग आपल्या कार्यात अखंड कटकट निर्माण होते. 
म्हणून ती वाटच बुजवून टाकावी. (२४) 
शत्रूंच्या फौजा पाहिल्या की रणशूर असतात त्याचे 
बाहू, भुजा स्फुरण पावू लागतात. मात्र राजा परमार्थाचा 
कैवारी असा असावा. (२५) 
त्याला पाहताच दुर्जनांना त्याचा धाक वाटावा 
आणि त्तयाने दुर्जनांना मारलेल्या तडाख्याच्या अनुभवामुळे 
बंड आणि पाखंड यांची सहज धूळधाण व्हावी. (२६) 
ही सर्व चातुर्याची कामे आहेत. राजकारणात 
अगदी व्यवस्थित नियंत्रितपणाने राजकारण करावे लागते. 
त्यात ढिलेपणाच्या भ्रमाने वागून चालत नाही. (२७) 
असा राजकारणी महंत लोकांच्या सहसा दृष्टीसच 
'पडत नाही. पण ठायी ठायी त्याच्यासंबंधीच गोष्टी 
चालतात. त्याने आपल्या ववतृत्वाने सर्व जग (सृष्टी) 
आपल्याकडे आकर्षित करून घेतलेले असते. (२८) 
गुरगुरणाऱ्यापुढे दुसर गुर्गुरणार उभा करावा. टेणप्यापुढे 
म्हणजे मूर्खापुढे दुसरा मूर्ख योजावा. गलेलठु माणसाची 
गाठ दुसऱ्या गलेलठु माणसाशी घालून द्यावी. (२९) 
दांडग्यासाठी दुसरा दांडगा योजावा. उर्मट माणसास 
दुसरा उर्मटच योजला पाहिजे. लुच्चा असेल त्यास 
दुसऱ्या लुच्च्या माणसासमोर उभे करावे. याप्रमाणे जशास 
तसे अगत्य योजावे. (३०) 
जशास तसे भेटले को मग सभेला रंग भरतो. पण 
इतके झाले तरी मूळ मालक कोठे आहे, हे मात्र 
लोकांच्या दृष्टीस पडू देऊ नये. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'राजकारणनिरूपणनाम' समास नववा समाप्त. 


(_) (_) 


दासबोध 


दशक १९ : समास १० 


दशक १९ : समास १० 
विवेकल क्षणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


जेथें अखंड नानाचाळणा । जेथें अखंड नाना धारणा । 


जेथें अखंड राजकारणा । मनासी आणिती ॥ १॥ 


सृष्टीमधें उत्तम 


निरूपणाविण क्षण । रिकामा नाही... ॥२॥ 


चर्चा आशंका प्रत्योत्तरे। कोण खोटें कोण खरें) 


नाना वगत्रुत्वे शास्त्राधारें। नाना चर्चा ॥३॥ 
भक्तिमार्ग विशद कळे । उपासनामार्ग आकळे। 
ज्ञानविचार निवळे । अंतर्यामी ॥४॥ 


वैराग्याची बहु आवडी । उदास वृत्तीची गोडी। 
उदंड उपाधी तरी सोडी । लागोंच नेदी ॥५॥ 


पाठांतरे । उत्तगसी संगीत उत्तरें) 
अंतरें। निववी सकळांची ॥६॥ 


प्रबंदाचीं 
नेमक बोलतां 


आवडी लागली बहु जना । तेथें कोणाचें कांही चालेना । 
दळवट पडिल्य अनुमाना । येईल कैसा ॥७॥ 


उपासना करूनियां पुढें । पुरबलें पाहिजे चहुंकडे। 
भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तया ॥८॥ 


जाणती परी आडळेना । काये करितो तें कळेना । 
नाना देसीचे लोक नाना । येऊन जाती ॥९॥ 


तितुक्‍यांची अंतरें धरावीं । विवेकें विचारें भरावीं। 
कडोविकडीचीं विवरावीं । अंत:कर्णे ॥ १०॥ 


किती ल्मरेक तें कळेना । किती समुदाव आकळेना । 


सकळ ल्योक श्रवणमनना । मध्यें घाली ॥११॥ 
फड समजाविसी करणें । गद्यपद्य सांगणे । 
परांतरासी राखणें । सर्वकाळ ॥१२॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--21 ॥ 





जेथे राजकारणी महंत असतो, त्या ठिकाणी 
अखंड नाना विषयांवर विचारविनिमय चालू असतो. तेथे 


: अखंड नाना विषयांवर एकाग्रतेने चिंतन केले जाते 
गुण । तितुकें चाळे निरूपण। 


आणि अखंड राजकारणासंबंधी चर्चा चालते. (१) 

सृष्टीमध्ये जितके म्हणून उत्तम गुण आहेत, त्यांच्यावर 
तेथे निरूपण चालते. निरूपणाशिवाय एक क्षणही 
रिकामा जात नाही. (२) 

तेथे नित्य चर्चा, शंका आणि त्यांची प्रत्युत्तरे, खरे 
कोण, खोटे कोण अशा अनेक प्रकारच्या चर्चा शास्त्राधारे 
केल्या जातात. नाना वक्‍तृत्वे होतात. (३) 

तेथे भक्तिमार्गाचे स्वरूप स्पष्ट केले जाते. उपासना 
कशी करावी हे कळते आणि श्रोत्यांच्या मनात, ज्ञानाचा 
विचार दृढपणे बिंबतो. (४) 

त्याला वैराग्याची अत्यंत आवड असते, अलिप्तता 
त्याला गोड वाटते आणि उदंड उपाधी त्याच्या मागे असली, 
तरी तो अलिप्ततेचा वियोग होऊ देत नाही. (५) 

त्या महंताला अनेक प्रबंध पाठ असतात. कुणी 
प्रश्‍न विचारले तर त्यांची अत्यंत समर्पक उत्तरे तो देतो. 
तो मोजके पण नेमस्त बोलतो. त्यामुळे सगळ्यांच्या 
अंत:करणाला संतोष होतो. (६) 

अनेक लोकांना त्याच्याविषयी प्रेम वाटू लागते. 
त्यामुळे त्याच्यापुढे कोणाचे काही चालत नाही. 
त्याच्याभोवती अनुयायांची गर्दी होते, तरी कोणालाही 
त्याचे आकलन होत नाही. (७) 

तो स्वत: उपासना करतो आणि चहूकडे उपासनेचा 
सर्व लोकांमध्ये प्रचार करतो. त्यामुळे या भूमंडळावरील 
ठिकठिकाणचे लोक त्याला ओळखतात. (८) 

त्याला जाणतात पण तो त्यांना कुठे आढळतच नाही 
आणि तो काय करतो, हेही त्यांना कळत नाही. नाना देशातील 
नाना लोक त्याला भेटण्यासाठी येऊन जातात. (९) 

जितके लोक येतात तितक्‍्यांची अंतःकरणे तो 
राखतो. ती विवेकाने आणि विचारांनी भरून टाकतो 
आणि दु:खी-कष्टी झालेल्यांची, आडमार्गाला गेलेल्यांची 
अंतःकरणे जाणून तो त्यांचे दु:ख दूर करतो (१०) 

त्याला भेटायला किती लोक येतात हे कळत 
नाही. त्याचे किती अनुयायी आहेत हे जाणता येत 
नाही. पण त्याच्याकडे येणार्‍या सर्व लोकांना तो 
श्रवण-मननाकडे लावतो. (१९) 

सभेतील लोकांना समजावणे, त्यांना गद्य-पद्य 
सांगणे आणि निरंतर लोकांचे अंत:करण राखणे, (१२) 


६२६ दशक १९ : 
ऐसा ज्याचा दंडक । अखंड पाहाणें विवेक । 
सावधापुढें अविबेक । येईल कैंचा  ॥ १३॥ 


जितुकें कांहीं आपणासी ठावें । तितुकें हळुहळु सिकवावें । 
शाहाणे करूनि सोडावे । बहुत जन ॥ १४॥ 


परोपरी सिकवणें । आडणुका सांगत जाणें । 
निवळ करुनी सोडणें । निस्पृहासी ॥ १५॥ 





होईल तें आपण करावें । न होतां जनाकरबीं करवावें। 
भगवद्धजन राहावें । हा धर्म नव्हे ॥ १६॥ 


आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें। 
आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी ॥ १७॥ 


जुन्या लोकांचा कंटाळाआल्म । तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिता । 
जितुकें होईल तितुक्‍यात्म । आळस करूं नये ॥ १८॥ 


देह्याचा अभ्यास बुडाल्म । म्हणिजे महंत बुडाला । 
ल्ागवेगें नूतन लोकांल्म । शाहाणें करावें ॥ १९॥ 


उपाधींत सांपडों नये । उपाधीस कंटाळों नये। 
निसुगपण कामा नये । कोणीयेकविषीं ॥ २०॥ 


'काम नासणार नासतें । आपण बेडें उगेंच पाहातें। 
आळसी हृदयसुन्य तें । काये करूंजाणे ॥२१॥ 


धकाधकीचा मामला । कैसा घडे अशक्ताल्ा। 
नाना बुद्धि शक्ताल्म । म्हणोनी सिकवाव्या॥ २२॥ 


व्याप होईल तों राहावें । व्याप राहातां उठोन जावें । 
आनंदरूप फिराबें । कोठें तऱही ॥२३॥ 


उपाधीपासुनी  सुटल्म । तो निस्पृहपणें बळावला । 
जिकडे अनकूळ तिकडे चालिल । सावकास ॥२४॥ 


कोौर्ति पाहातां सुख नाहीं । सुख पाहातां कौर्ति नाहीं। 
केल्याविण कांहींच नाहीं । कोठें तऱ्हीं ॥ २५॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--21 8 





समास १० दासबोध 
अशी त्याची वागण्याची रीत असते. तो अखंड 
विवेकाने आणि सावधपणे वागत असल्याने तेथे अविवेक 
येईलच कसा? (१३) 
आपल्याला जितके काही ज्ञान असेल, तितके 
हळूहळू लोकांना शिकवावे आणि अनेक लोक शहाणे 
करून सोडावेत. (१९४) 
नाना तर्‍हेने शिकवावे, त्यांच्या अडचणी दूर 
कराव्यात आणि जे नि:स्पृह असतील त्यांना नि:संदेह 
करून सोडावे (१५) 
आपल्याला जेवढे जमेल ते आपण करावे, 
आपल्याकडून जे होण्यासारखे नसेल ते लोकांकडून करवावे. 
'पण भगवद्‌भजन खंडित व्हावे हा धर्म नव्हे. (१६) 
आपण स्वत: अध्यात्माचे विवरण करावे आणि 
दुसऱ्यांकडूनही विवरण करवावे. आपण स्वत: भजनमार्गाचे 
अवलंबन करावे आणि लोकांकडूनही करवावे. (१७) 
जुन्या लोकांचा जर कंटाळा आला असेल, तर नवीन 
प्रांत शोधून तेथे जाऊन कार्य करावे. जितके होईल तेवढे 
करीतच असावे. त्यात आळस करू नये. (१८) 
महंत जर आळशी आणि ऐषआरामी झाला तर तो 
बुडाला म्हणून समजावे. म्हणून आळस न करता सतत 
नवीन नवीन लोकांना शिकवून शहाणे करावे. (१९) 
उपाधींत गुंतू नये, पण उपाधीला कंटयळूही नये. कामचु- 
'कारपणा कोठल्याच बाबतीत उपयोगी पडत नाही. (२०) 
जो आळशी आणि हृदयशून्य असतो तो कामाचा 
नाश होत असता उगीच वेड्यासारखा पाहातच राहातो. 
काय करावे हे त्याला कळतच नाही. (२१) 
जो अशक्त, असमर्थ असतो, त्याला धकाधकीचा 
मामला निभत नाही. म्हणून जे सशक्त असतात, 
सामर्थ्यसंप्न असतात त्यांनाच नाना प्रकारच्या बुद्धीच्या 
गोष्टी शिकवाव्यात. (२२) 
जोपर्यंत व्याप होत असतो, तोपर्यंत तेथे राहावे. 
व्याप जर थांबला, तर तेथून उठून जावे आणि कोठेही 
आनंदरूप होऊन फिरावे. (२३) 
जो उपाधीपासून सुटतो त्याचे सामर्थ्य नि:स्पृहपणामुळे 
वाढत असते. जिकडे अनुकूलता असते, तिकडे तो 
सावकाश जातो. (२४) 
कौर्ती हवी असेल, तर सुखाची अपेक्षा करू 
नये. सुखाची अपेक्षा ठेवली तर कोर्ती मिळणार नाही. 
कोठेही काही ना काही केल्याखेरीज, प्रयत्नाशिवाय 
कार्य घडणारच नाही. (२५) 


दासबोध 


येरवी काय राहाते । होणार तितुकें होऊन जातें। 
प्राणी मात्र अशक्त तें । पुढें आहे ॥२६॥ 


आधींच तकवा सोडिल्म । म्धेचि धीवसा सांडिल्य। 
तरी संसार हा सेवबटाल् । कैसा पावे ॥ २७॥ 


संसार मुळींच नासका । विवेकें करावा नेटका। 
नेटका करितां फिका । होत जातो ॥ २८॥ 


ऐसा याचा जिनसाना । पाहातां कळों येतें मना । 
परंतु धीर सांडावाना । कोणी येके ॥ २९॥ 


धीर सांडितां काये होतें । अवघें सोसावें लागतें । 
नाना बुद्धि नाना मतें । शाहाणा जाणे ॥३०॥ 


दशक १९ : 








समास १० ६२७ 


आपण केल्यावाचून कार्य अडत नाही. जे होणार 
असते ते होऊनच जाते. पण हा मात्र उगीचच स्वत:ला 
दुर्बल समजत असतो. (२६) 
आधीच चिवटपणा किंवा प्रयत्न सोडला किंवा 
मध्येच धेर्य सोडले, तर ह्या संसाराचा शेवट कसा 
पावेल ? (२७) 
संसार हा मुळातच नासका आहे. तो विवेकाने 
नीटनेटका करावा. नेटका केला तरी तो आपोआप 
फिका वाटू लागतो. (२८) 
असे याचे स्वरूप आहे. नीट विचार करून 
पाहिल्यावर आपल्या मनाला ते कळून येते. पण म्हणून 
माणसाने कधीही धीर सोडू नये. (२९) 
धीर सोडून काय होणार? सर्व सोसावे तर 
लागतेच. नाना प्रकारचे विचार आणि नाना मते असतात. 
त्यांतील योग्य-अयोग्य शहाणा माणूस जाणतो. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विवेकल क्षणनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक एकोणिसावा समाप्त. 


1721 स्वोशा / तापाची १ 64 “4 


-)५3 


दशक विसावा : पूर्णनाम 


दशक २० 


: समास १९ 


पूर्णापूर्णनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


प्राणी व्यापक मन व्यापक । पृथ्वी आप तेज व्यापक । 
वायो आकाश त्रिगुण व्यापक । अंतरात्मा मूळमाया ॥१॥ 


निर्गुण ब्रह्म तें व्यापक । ऐसें अवघेंच व्यापक । 
तरी हें सगट किं काये येक । भेद आहे ॥२॥ 


आत्मा आणि निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमान । 
आत्मा सगुण किं निर्गुण । आणि  निरंजन॥ ३॥ 


श्रोता संदेहीं पडिला । तेणें संदेह वाढला 
अनुमान धरून बैसला । कोण तो कैसा ॥४॥ 


ऐका पहिली आशंका । अवघा गल्बल्म् करूं नका । 
प्रगट करून विवेका । प्रत्यये पाहाबा ॥५ ॥ 


शरीरपाडें सामर्थ्य पाडें । प्राणी व्याप करी निवाडें। 
परी पाहातां मनायेवढें । चपळ नाहीं. ॥६॥ 


चपळपण 
पाहातां पृथ्वीच्या व्यापासी । सीमा 


येकदेसी । पूर्ण व्यापकता नव्हे त्यासी । 
आहे ॥७॥ 


तैसेचि आप आणि तेज । अपूर्ण दिसती सहज। 
वायो चपळ समज । येकदेसी ॥८॥ 


गगन आणि निरंजन | तें पूर्ण व्यापक सघन। 
कोणीयेक अनुमान । तेथें असेचिना ॥९॥ 


त्रिगुण गुणक्षोभिणी माया । माईक जाईल विलया। 
अपूर्ण येकदेसी तया । पूर्ण व्यापकता न घडे ॥ १०॥ 


1781 दासबोध ( मराठी )--21 0 





या समासात श्रोत्यांनी सुरुवातीलाच वक्‍्त्याला दोन 
प्रश्‍न विचारले आहेत. ते म्हणतात की, प्राणी व्यापक 
आहे. मन व्यापक आहे. त्याचप्रमाणे पृथ्वी, आप, तेज, 
वायू, आकाश, त्रिगुण, अंतरात्मा आणि मूळ माया ही 
सर्वच व्यापक आहेत. (१) 

याशिवाय आपण सांगता की निर्गुण ब्रह्म हेही व्यापक 
आहे. असे सर्वच जर व्यापक असेल, तर ते व्यापकपण 
सरसकट एकसारखेच आहे की यात काही भेद आहे? (२) 

आत्मा आणि निरंजन हे शब्द ऐकूनही मनात 
काही संदेह उत्पन्न होतो. तरी आत्मा सगुण आहे को 
निर्गुण, निरंजन आहे ? (३) 

याप्रमाणे श्रोत्यांच्या मनात संदेह उत्पन्न झाला 
आणि अनुमानाने तो वाढतच चालला. कोण कसा आहे, 
याविषयी तो अनुमान करीत बसतो. (४) 

आता पहिल्या आशंकेचे उत्तर सांगितले जाईल, ते 
प्रथम ऐका. सगळा एकच गोंधळ करू नका. मनाशी 
नीट विचार करून अनुभव घेऊन पहावा. (५) 

प्रत्येक प्राण्याचे शरीर भिन्न भिन्न प्रकारचे असते 
आणि त्याच्या शरीरास अनुसरून त्याच्या सामर्थ्यानुसार 
लहान-मोठे प्राणी व्याप करीत असतात. पण स्थूल शरीर 
मनाएवढे चपळ असत नाही. (६) 

मनाचे चपळपणही परिपूर्ण नाही. कारण मन एका 
वेळी एकाच विषयाचा अंगीकार करते, म्हणजेच ते 
एकदेशी असल्याने त्यास पूर्ण व्यापकता नाही. पृथ्वीचा 
व्याप पाहिला असता त्यालाही सीमा आहे, हे स्पष्टपणे 
कळून येते. म्हणजेच प्राणी, मन, पृथ्वी ही संपूर्ण 
व्यापक नाहीत. (७) 

त्याप्रमाणे आप आणि तेज ही अपूर्ण आहेत, हेही 
सहज कळून येते आणि वायू तर चपळ असून एकदेशी 
आहे, हेही जाणून घ्यावे. (८) 

गगन आणि निरंजन ब्रह्म ही दोन्ही पूर्णपणे 
व्यापक असून सर्वत्र घनदाट व्याप्त आहेत, यात अनुमान 
करण्याचे कारणच नाही. (९) 

त्रिगुण आणि पंचमहाभूते, गुणक्षोभिणी माया ही सर्व 
मायिक असून नाश पावतात. जे अपूर्ण आहे आणि एका वेळी 
एकाच स्थानी असते, त्यास पूर्ण व्यापकपण नसते. (१०) 


दासबोध दशक २० 


आत्मा आणि निरंजन । हें दोहिंकडे नामाभिधान 
अर्थान्वये समजोन । बोलणें करावें ॥११९॥ 


आत्मा मन अत्यंत चपळ । तरी हें व्यापक नव्हेचि केवळ| 
सुचित अंत:कर्ण निवळ । करून पाहावें ॥ १२॥ 


अंतराळी पाहातां पाताळी नाहीं । पाताळी पाहातां अंतराळी नाहीं। 
पूर्णपणें बसत नाहीं । चहूंकडे ॥९१३॥ 


पुढें पाहातां मागें नाहीं । मागें पाहातां पुढें नाहीं। 
वाम सव्य व्याप नाहीं । दशदिशा ॥१४॥ 


चहुंकडे निशाणें मांडावीं । येकसरीं कैसीं सिवावीं। 
याकारणें समजोन उगवी । प्रत्ययें आपणासी ॥ १५॥ 


सूर्य आल्म प्रतिबिंबल्म । हाहि दृष्टांत न घडे वस्तुला । 
बस्तुरूष  निर्गुणाल्म । म्हणिजेत आहे ॥ १६॥ 


घटाकाश  मठाकाश । हाहि दृष्टांत विशेष। 
तुळूं जातां निर्गुणास । साम्यता येते. ॥ १७॥ 


ब्रह्मींचा अंश आकाश । आणी आत्म्याचा अंश मानस । 
दोहींचा अनुभव प्रत्ययास । येथें घ्यावा ॥ १८॥ 


गगन आणी हें मन । कैसें होती समान 
मननसीळ महाजन । सकळहि जाणती ॥ १९॥ 


मन हें पुढें वावडे । मागें आवघेंचि रितें पडे। 
पूर्ण गगनास साम्यताघडे । कोण्या प्रकारें ॥२०॥ 


परत्रह्महि 
दोनीही येक केवळ] हें कैसें म्हणावें ॥ २१॥ 


सान अज्ञान विपरीतज्ञान । तिनी कैसीं होतीं समान । 
याचा प्रत्ययो मनन । करून पाहावा ॥२२॥ 


: समास ९ 





६२९ 


आत्मा आणि निरंजन या शब्दांचा प्रयोग दोन्हीकडे 
करतात. आत्मा म्हणजे जीवात्मा आणि आत्मा म्हणजे 
परब्रह्म अशा अर्थानेही त्या शब्दाचा प्रयोग केला जातो. 
ज्या संदर्भात प्रयोग केला असेल तसा अर्थ करावा. ही 
दोन्ही नावे पर्यायी आहेत. (११) 

अंतरात्मा आणि मन ही दोन्ही अत्यंत चपळ 
आहेत हे खरे, पण ते पूर्णपणे व्यापक नसते. एकाग्र 
अंत:करण करून विचार करून पहावा. (१२) 

मन ज्यावेळी अंतराळात जाते किंवा जीवात्माही 
अंतराळात जातो तेव्हा पाताळी नसतो. पाताळी असतो 
तेव्हा अंतराळात नसतो. चहूकडे पूर्णपणे एकाच वेळी 
असू शकत नाही. (१३) 

ज्या वेळी पुढे असतो, तेव्हा मागे नसतो. मागे असतो 
तेव्हा पुढे नसतो. डावीकडे असतो तेव्हा उजवीकडे नसतो. 
दशदिशांना एकाच वेळी व्यापून नसतो. (१४) 

समजा, चहूबाजूकडे निशाणे लावलेली असली 
तर एखादा माणूस एकाच वेळी त्या सर्व निशाणांना 
स्पर्श करू शकत नाही. हा अनुभव लक्षात घेतला की 
कळून येते की, माणूस हा एकदेशी आहे. तो सर्वव्यापी 
असू शकत नाही. (१५) 

निर्गुण परब्रह्म शाश्वत आहे, तर सूर्याला उदयास्त 
आहेत. म्हणून सूर्याचे प्रतिबिंब जसे घरत पडते, तसेच 
परब्रह्माचे बुद्धीत पडलेले प्रतिबिंब म्हणजे जीवात्मा 
असा दृष्टांत देणे योग्य ठरत नाही. (१६) 

घटाकाश, मठाकाश हाही दृष्टांत दिला जातो. 
आकाशाचा हा दृष्टांत पहिल्यापेक्षा जास्त बरोबर आहे. 
कारण आकाशाचे निर्गुणाशी साम्य आहे. (१७) 

आकाश हा परब्रह्मींचा अंश आणि जीवात्म्याचा 
अंश म्हणजे मन असे जरी आपण म्हटले तरी दोन्हींचा 
अनुभव आपण घ्यावा. कारण दृष्टांत पूर्णांशने कधीच 
साम्यतादर्शक नसतो. योग्य तेवढ्याच भागाचा विचार 
केला पाहिजे. नाहीतर येथे आकाश आणि मन हे 
सारखेच म्हणावे लागेल, परंतु ते अशक्‍य आहे. (१८) 

आकाश आणि मन ही दोन्ही कधीही समसमान 
असू शकत नाहीत. जे मननशील महाजन असतात, 
त्यांना ही गोष्ट कळते. (१९) 

मन जेव्हा पुढे धाव घेते, तेव्हा मागे सर्व मोकळे 


! पडते. अशा एकदेशी मनाची पूर्ण गगनाशी साम्यता 


अचळ । आणि पर्वतासहि म्हणती अचळ। 


कशी असू शकेल? (२०) 
परब्रह्माला अचल म्हणतात आणि पर्वतालाही 
अचल म्हणतात, पण म्हणून केवळ एवढ्यावरून 
दोन्हींना एक कसे म्हणता येईल? (२१) 
ज्ञान, अज्ञान आणि विपरीत ज्ञान यांना समान कसे म्हणता 
येईल? याचा मनन करून अनुभव घेऊन पाहावा. (२२) 


६३० दशक २० 


ज्ञान म्हणिजे जाणणें । अज्ञान म्हणिजे नेणणें। 
विपरीत ज्ञान म्हणिजे देखणें । येकाचे येक ॥२३॥ 


जाणणें नेणणें वेगळें केलें । ढोबळें पंचभूतिक उर्लें। 
विपरीत ज्ञान समजलें । पाहिजे जीवी ॥ २४॥ 


दृष्टा साक्षी अंतरात्मा । जीवात्माचि होये शिवात्मा। 
पुढें शिवात्मा तोचि जीवात्मा । जन्म घेतो ॥ २५॥ 


आत्मत्वीं जन्ममरण लागे । आत्मत्वीं जन्ममरण न भंगे । 
संभवामि युगे युगे । ऐसें हें वचन ॥ २६॥ 


जीव 
विश्वंभरास 


येकदेसी नर। विचारें जाला विश्वंभर। 
संसार। चुकेना को. ॥२७॥ 


ज्ञान आणि 
निवृत्तिरूपें 


अज्ञान । वृत्तिरू्षे हें समान 
विज्ञान । जालें पाहिजि ॥२८॥ 


ज्ञानें येबढें ब्रह्मांड केलें । ज्ञानें येवढे वाढविलें। 
नाना विकाराचे. बळळलें । तें हें ज्ञान  ॥२९॥ 


आठवें देह ब्रह्मांडीचें । तें हें ज्ञान साचें। 
बिज्ञानर्प  विदेहाचें।॥ पद पाविजे ॥३०॥ 


: समास ९ 





दासबोध 


ज्ञान म्हणजे जाणणे. अज्ञान म्हणजे नेणणे, आणि 
विपरीत ज्ञान म्हणजे एक असता दुसरेच पाहणे होय. (२३) 

जाणणे एका बाजूला केले, नेणणेही दूर सारले को 
मग स्थूल पांचभौतिकाची जाणीव हेच विपरीत ज्ञान 
उरते. हाच भ्रम होय हे जाणून घेतले पाहिजे. (२४) 

वास्तविक अंतरात्मा हा द्रष्टा, साक्षी आहे. तो सवं 
पिंडांच्या ठिकाणी जीवात्मा म्हणून ओळखल्ा जातो. 
देहरूपी उपाधीचा त्याग केला कौ तो जीवात्माच 
शिवात्मा होतो. पण जेव्हा शिवात्मा आपले साक्षीत्व 
विसरतो, तेव्हा तोच जीवात्मा बनून जन्म घेतो. (२५) 

जोपर्यंत आत्मत्व म्हणजे मी आत्मा ही जाणीव 
असते, तोपर्यंत जन्ममरण चुकत नाही. ईश्वरालाही 
युगायुगात जन्म घ्यावे लागतात. हे ' संभवामि युगे युगे' 
या वचनावरून कळते. (२६) 

जीव एका देही नर म्हणून जन्मास येतो. तो विचाराच्या 
योगाने विश्व व्यापणारा विश्वंभर म्हणजे शिवात्मा बनतो. 
'पण विश्वंभर ईधवरालाही विद्या मायेची उपाधी असल्याने 
अवताररूपी संसार चुकत नाही. (२७) 

झ्ञान आणि अज्ञान दोन्हीची स्थिती मीपणामुळेच 
असल्याने जाणीवरूपाने ही दोन्ही सारखीच म्हणजे 
वृत्तिरूपच आहेत. वृत्तीचाही संपूर्ण लय परब्रह्माच्या 
ठिकाणी होऊन निवृत्ती म्हणजे वृत्तिरहित स्थितीलाच 
विज्ञान असे म्हटले जाते. याचा साक्षात अनुभव येणे 
अत्यंत आवश्यक आहे. (२८) 

एका ज्ञानानेच एवढे ब्रह्मांड करून, ते वाढविले 
आहे. असे हे ज्ञान नाना विकारांनी भरलेले आहे. (२९) 

मूळमाया हेच ज्ञान होय. ज्ञानाने अज्ञानाचा नाश 
करून, ते ज्ञानही सोडून मीपणरहित अशा केवळ 
अनुभवरूप स्थितीला पोहोचले पाहिजे. विज्ञानरूप विदेह 
स्थितीची प्राप्ती करून घेतली पाहिजे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 'पूर्णापूर्णनिरूपणनाम' समास पहिला समाप्त. 


शि शि, 


दासबोध 


दशक २० : समास २ 


दशक २० : समास २ 


सृष्टित्रिविधलक्षणनिरूपण 


॥ श्रीराम ॥ 


मूळमाया नस्तां चंचळ । निर्गुण ब्रह्म तें | 
जैसें गगन अंतराळ । चहुंकडे ॥१॥ 


दृश्य आलें आणि गेलें। परी तें ब्रह्म संचलें। 
जैसें गगन कोंदाटलें । चहुंकडे ॥२॥ 


जिकडे पाहावें तिकडे अपार । कोणेकडे नाहीं पार। 
येकजिनसी स्वतंत्र । दुसरें नाहीं ॥३॥ 


ब्रह्मांडावरतें बैसावें । अवकाश भकास अवलेकावें। 
तेथें चंचळ व्यापकाच्या नांवें । सुन्याकार ॥४॥ 


दृश्य विवेकें काढिले । मग परत्रह्म कोंदाटलें। 
कोणासीच अनुमानलें। नाहां कदा ॥५॥ 


अधोर्ध पाहातां चहुंकडे । निर्गुण ब्रह्म जिकडे तिकडे । 
मन धांबेळ कोणेकडे । अंत पाहावया ॥६॥ 


दृश्य चळे ब्रह्म चळेना । दृश्य कळे ब्रह्म कळेना । 
दृश्य आकळे ब्रह्ममाकळेना । कल्पनेसी ॥ ७॥ 


कल्पना म्हणिजे कांहींच नाहीं । ब्रह्म दाटलें ठाईंचा ठाई'। 
वाक्यार्थ विवरत जाइं।म्हणिजे बरे ॥८॥ 


परब्रह्मायेवढें थोर नाहीं । श्रवणापरतें साधन नाहीं । 
कळल्याविण कांहींच नाहीं । समाधान ॥९॥ 


पिप्लकामार्गे हळु हळु घडे । विहंगमें फळासी गांठी पडे। 
साधक मननीं पवाडे । म्हणिजे बरें ॥ १०॥ 





। करीत असावे, म्हणजे बरे. 





चंचळ मूळमाया नव्हती, त्यावेळी केवळ निर्गुण निश्चळ 
परत्रह्मच आकाशाप्रमाणे, चहूकडे कोंदाटून राहिले होते. (१) 

दृश्य विश्व तर होत असते व परत जात असते 
म्हणजे विनाश पावते. पण परब्रह्म मात्र गगनाप्रमाणेच 
सर्वत्र ओतप्रोत कोंदाटून राहिलेले असते. त्याचा कधी 
नाश होत नाही. (२) 

जिकडे पहावे तिकडे अपार परत्नह्मच कोंदाटलेले 
असते, त्याचा पार लागूच शकत नाही. ते एकटे एकच 
स्वतंत्र सर्वत्र ओतप्रोत भरलेले असते. त्याच्याखेरीज 
दुसरे काही नसतेच. (३) 

विवेकाने दृश्य ब्रह्मांड ओलांडून आकाशाशी 
तन्मय झाल्याने आपल्या ठिकाणचे चांचल्य जणू नाहीच 
असा अनुभव येईल. विश्वाला व्यापून असणारा चंचलपणा 
तेथे जरही शिल्लक राहात नाही. (४) 

विवेकाने दृश्यास बाजूस सारल्यावर शून्यत्वाचे 
आकाशाचे आकलन होईल. परंतु सदोदित कोंदाटून 
असलेल्या परब्रह्माचे मात्र आकलन होत नाही. कारण 
तेथे पाहाणारा वेगळा राहूच शकत नाही. (५) 

वर-खाली जिकडे पहावे तिकडे निर्गुण ब्रह्मच 
कोंदाटलेले असते. मन तर एकदेशी असल्याने त्या सर्वव्यापी 
निर्गुण ब्रह्माचा अंत ते कसा पाहू शकेल? (६) 

दृश्य चळते, ब्रह्म चळत नाही. दृश्य कळू शकते, 
तर परब्रह्मस जाणता येत नाही. दुश्यास कल्पनेने 
आकलन करता येते. परब्रह्माचे आकलन कल्पनेच्या 
योगे होऊ शकत नाही. (७) 

कल्पना म्हणजे काहीच नाही. कारण कल्पनेने जे 
निर्माण होते ते वास्तविक अस्तित्वात नसते. आणि ब्रह्म 
तर सत्य वस्तू असून तेच सर्वाठायी ओतप्रोत कोंदटलेले 
असते. म्हणून मनुष्याने महावाक्याचा जो लक्ष्यार्थ - 
“अहं ब्रह्मास्मि' अथवा 'तत्त्वमसि' त्याचे नेहमी चिंतन, 
(८) 

खरे तर परब्रह्माएवढी थोर वस्तू नाही आणि त्याची 
प्राप्ती करून घेण्यास श्रवणासारखे उत्कृष्ट साधन दुसरे नाही. 
आणि श्रवण, मनन, निदिध्यासनाने परत्नह्माचा साक्षात अनुभव 
आल्याखेरीज खरे समाधान लाभणे शक्‍य नाही. (९) 

हे ज्ञान पिपीलिका मार्गाने म्हणजे कर्मसाधन- 
मार्गाने मुंगीसारखे हळूहळू होते. तर पक्ष्यासारख्या झेपेने 
म्हणजे ज्ञानमार्गाने - लवकर प्राप्त होते. म्हणून साधकाने 
तत्परतेने निरंतर मनन करीत राहावे म्हणजे बरे. (१०) 


दशक २० 


पस्त्रह्मासारिखें दुसरें। कांहींच नाहीं खरें। 
निंदा आणी स्तुतिउत्तरें । परब्रह्मी नाही. ॥११॥ 


६३२ 


ऐसें परब्रह्म येकजिनसी । कांहींच तुळेना तयासी । 
मानुभव पुण्यरासी । तेथें पवाडती ॥ १२॥ 


चंचळें होते दुःखप्राप्ती । निश्वळाएवडी नाहीं विश्रांती । 
निश्चळ प्रत्ययें पाहाती । माहानुभाव  ॥ १३॥ 


मुळापासून  सेवबटवरी । विचारणा केलीच करी! 
प्रत्ययाचा निश्चयो अंतरी । तयासीच फावे ॥ १४॥ 


कल्पनेची सृष्टी जाली । त्रिविध प्रकारें भासली । 
तिक्षण बुद्धीनें आणिली । पाहिजे मना ॥ १५॥ 


मूळमायेपासून त्रिगुण । अवघें येकदेसी लक्षण । 
पांचा भूतांचा ढोबळा गुण । दिसत आहे. ॥ १६॥ 


पृथ्वीपासून च्यारी खाणी । चत्वार वेगळाळी करणी । 
सकळ सृष्टीची चाली येथुनी । पुढें नाहीं ॥ १७॥ 


सृष्टीचे त्रिविध लक्षण । विशद करूं निरूपण। 
श्रोतीं सुचित अंतःकर्ण । केलें पाहिजे ॥१८॥ 


मूळमाया  जाणीवेची । मुळीं सूक्ष्म कल्पनेची । 
जैसी स्थिती परे बाचेची । तद्रपची ते ॥१९॥ 


अष्टधा प्रकृतीचे मूळ। ते हे मूळमायाच केवळ। 
सूक्ष्म्प बीज सकळ मुळींच आहे. ॥२०॥ 


जड पदार्थ चेतबितें तें । म्हणौन चैतन्य बोलिजेतें । 
सूक्ष्मरूपें संकेतें । समजोन घ्यावी ॥२१॥ 


प्रकृतिपुरु्षाचा विचार । अर्धनारीनटेश्वर । 
अष्टधा प्रकृतीचा विचार । सकळ कांही. ॥२२॥ 


गुप्त त्रिगुणाचें गूढत्व । म्हणौन संकेत महत्तत्त्व। 
गुप्तरूपें शुद्धसत्व । तेथेंचि बसे ॥ २३॥ 


: समास २ 











दासबोध 


परत्रह्मासारखे दुसरे खरे तर काही नाहीच. निंदा 
अथवा स्तुती यांपैकी काहीही परब्रह्मापर्यंत पोहोचूच 
शकत नाही. (११) 
असे हे परब्रह्म एकले एकच असल्याने त्याची 
कुणाशी तुलनाच करता येत नाही. जेथे साक्षात्कारी 
महानुभाव असतात, तेच त्यास जाणतात. (१२) 
चंचळाच्या योगे नेहमी दु:खच प्राप्त होते, तर 
निश्चल अशा परब्रह्माशी ऐक्य पावण्याइतकी विश्रांती 
दुसऱ्या कशानेही मिळत नाही. महानुभाव असतात, तेच 
अनुभवाने निश्चलाची प्राप्ती करून घेतात. (१३) 
मूळमायेपासून संपूर्ण दृश्य सृष्टोच्या पसाऱ्यासंबंधी 
म्हणजे उभारणी--ते संहारणीपर्यंत जो कोणी निरंतर 
विचारणा करीतच राहतो. त्याचा स्वानुभव मनन- 
निदिध्यासामुळे दृढ निश्चयात परिणमतो. (१४) 
सर्व दृश्य सृष्टी ही कल्पनेपासून निर्माण झाली 
आहे. ती तीन प्रकारे भासते : १) मूळ मायेपासून 
त्रिगुणांपर्यंत अदृश्य (२) त्रिगुणांपासून पंचमहाभूतातल्या 
पृथ्वीपर्यंत (दृश्यादृश्य) (३) पृथ्वीपासून चारी खाणी- 
वाणीपर्यंत दृश्य. या तिन्ही प्रकारांसंबंधी तीव्र बुद्धीने 
वारंवार मनाशी विचार केला पाहिजे. (१५) 
मूळमायेपासून त्रिगुणापर्यंत सर्व अदृश्य असून 
सूक्ष्म आहेत. ती सर्व एकदेशी आहेत. पंचमहाभूतांच्या 
मुळे सृष्टी दृश्य-स्थूल रूपाने प्रगट होते. तिचा पसारा 
आपल्याला प्रत्यक्षच दिसून येतो. (१६) 
पृथ्वीपासूनच चारी खाणीचे जीव उत्पन्न होतात. 
त्यांचे व्यवहारही चार प्रकारचे असतात. येथे सगळी 
सृष्टिस्चना संपते. यापुढे सृष्टिसचना नाही. (१७) 
सृष्टीचे जे हे त्रिविध प्रकार सांगितले, त्यांची लक्षणे 
आता स्पष्ट करून सांगितली जातील. तरी श्रोत्यांनी अंत:करण 
स्थिर करून श्रवण करणे आवश्यक आहे. (१८) 
परा वाचा जशी केवळ स्फूर्तिमय असते, त्याप्रमाणेच 
बहु स्याम्‌' ही आद्यस्फूर्ती म्हणजेच मूळमाया होय. ही 
केवळ जाणीवरूप असते 
मूळमाया हीच अष्टधा प्रकृतीचे मूळ आहे. मूळमायेतच 
सृष्टीचे सूक्ष्म बीज आहे. (२०) 
सूक्ष्म रूप हे कधी प्रत्यक्ष दाखविता येत नाही 
ते चिह्ांच्यावरून जाणून घ्यावे लागते. त्याप्रमाणेच मूळ 
माया जड पदार्थांना चेतविते, म्हणून तिला चैतन्य असेही 
म्हणतात. पण हे संकेताने जाणून घ्यावे (२१) 
प्रकृती पुरुषाचा विचार, अर्धनारीनटेश्वर, अष्टधा 
प्रकृतीचा विचार सर्व काही मूळमायेतच येतो. (२२) 
त्रिगुणही गुप्तरूपाने मूळमायेतच वास करतात. त्या 
गूढत्वाला संकेताने महत्तत्त्व म्हणतात. शुद्ध सत्त्वगुण 
देखील गुप्तरूपाने तेथेच वास करतो. (२३) 


दासबोध 


दशक २० : समास ३ 


६३२३ 





जेथून गुण प्रगटती । तीस गुणक्षोभिणी म्हणती । 
त्रिगुणाचीं रूपें समजती । धन्य ते साधु ॥ २४॥ 


गुपरूपें गुणसौम्य । म्हणौनि बोलिजे गुणसाम्य । 
सूक्ष्म संकेत अगम्य । बहुतांस कैंचा ॥ २५॥ 
मूळमायेपासून त्रिगुण । चंचळ येकदेसी लक्षण । 


प्रत्ययें पाहातां खूण । अंतरीं येते ॥ २६॥ 


पुढें पंचभूतांचीं बंडे । वाढलीं विशाळें उदंडें। 
स्‌प्द्वीपें नवखंडें। बसुंधय हे. ॥२७॥ 


त्रिगुणापासून पृथ्बीवरी । दुसऱ्या जिनसान्याची परी । 
दोनी जिनस याउपरी । तिस ऐका ॥२१८॥ 


पृथ्वी नाना जिनसाचें बीज । अंडज जारज श्वेतज उद्विज। 
च्यागे खाणी च्यारै वाणी सहज । निर्माण जाल्या ॥२९॥ 


खाणी वाणी होती जाती । परन्तु तैसीच आहे जगती । 
ऐसे होती आणी जाती । उदंड प्राणी ॥३०॥ 





जेव्हा गुण व्यक्‍त दशेला येतात, तेव्हा त्या मायेला 
गुणक्षोभिणी असे म्हणतात. त्रिगुणांची रूपे ज्यांना 
समजतात ते साधू धन्य होत. (२४) 
हे त्रिगुण अप्रगट स्थितीत एकसारखेच वाटत 
असल्याने त्या स्थितीला गुणसाम्य म्हणतात. हा संकेत 
सूक्ष्म आहे. तो समजण्यास सोपा नाही. त्यामुळे बऱ्याच 
जणांना तो समजत नाही. (२५) 
मूळमायेपासून त्रिगुणापर्यंतची तत्त्वे चंचल आणि 
एकदेशी आहेत. ती सर्वव्यापी नाहीत. अनुभव घेतला 
कौ अंतरात त्याची खूण पटते. (२६) 
त्यानंतर पंचमहाभूतांचा विशाल आणि उदंड, 
अफाट विस्तार झाला आणि सात द्वीपे व नऊ खंड 
असलेली ही पृथ्वी निर्माण झाली. (२७) 
त्रिगुणापासून पृथ्वीपर्यंत चंचलाचा हा दुसर विभाग 
झाला. या दोन्हीची माहिती सांगून झाली. आता तिसऱ्या 
प्रकाराची माहिती ऐका. (२८) 
पृथ्वीमध्ये नाना वस्तूंचे बीज असते. अंडज, जारज, 
स्वेदज आणि उद्धिज़ असे जीवांचे चार प्रकार आणि 
चारी वाणी पृथ्वी तत्त्वातून निर्माण झाल्या. (२९) 
खाणी, वाणी उत्पन्न होतात आणि जातात, नाश 
पावतात. परंतु पृथ्वी जशीच्या तशीच राहते. याप्रमाणे 
असंख्य प्राणी उत्पन्न होतात आणि नाश पावतात. परंतु 
परब्रह्म जसेच्या तसेच असते. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सृष्टित्रिविधलक्षणनिरूपणनाम' समास दुसरा समाप्त. 


दशक २० 


(] "चे 


: समास ३ 


सूक्ष्मनामाभिधान 
॥ श्रीराम ॥ 


मुळींहून 


पुन्हा विवरत विरत माघारी । वृत्ति न्यावा ॥१॥ 


च्यारी बाणी च्यारी खाणी । चौर्‍यासि लक्ष जीवयोनी। 
नाना प्रकारीचे प्राणी । जन्मास येती ॥२॥ 


अवघे होती पृथ्वीपासुनी । पृथ्वबीमधें जाती नासोनी। 
अनेक येती जाती पणे अबनी । तैसीच आहे. ॥३॥ 


सेवटवरी । विस्तार बोलिल्म्र नानापरी । 





मूळमायेपासून चारी खाणीच्या जीवमात्रापर्यंतचा 
सृष्टीचा विस्तार नाना प्रकारे वर्णन केला. त्यासंबंधी मनन 
करीत करीत आपली वृत्ती परत मूळमायेकडे न्यावी. (१) 
चारी वाणी, चारी खाणी आणि त्यातील चौऱ्यांशी 
लक्ष जीवयोनी यांमध्ये नाना प्रकारचे असंख्य 
प्राणी जन्मास येतात. (२) 
सर्व पृथ्वीपासून उत्पन्न होतात आणि पृथ्वीवरच 
नाश पावतात. असे अनेक प्राणी येतात आणि जातात, 
पण ती पृथ्वी जशीच्या तशीच असते. (३) 


६३० दशक २० 


ऐसें हें सेंड्याकडील खांड । दुसरें भूतांचे बंड। 


तिसरें नामाभिधानें उदंड । सूक्ष्मरूपें ॥४॥ 
स्थूळ अवघें सांडून द्यावें । सूक्ष्मरूपें वोळखावे । 
गुणापासून पाहिलेंच पाहावें । सूक्ष्मदृष्टी ॥५॥ 


गुणाची रूपें जाणीव नेणीव । पाहिलाच पाहावा अभिप्राव। 
सूक्ष्मदृष्टीचें लाघव । येथून पुढें ॥६॥ 


शुद्ध नेणीब तमोगुण । शुद्ध जाणीव सत्वगुण । 
जाणीवनेणीव रजोगुण । मिश्रित चालिला ॥ ७॥ 


त्रिगुणाची रूपें ऐसीं । कळों लागलीं अपैसीं। 
गुणापुढील कर्दमासी । गुणक्षोभिणी बोलिजे ॥ ८॥ 


रज तम आणि सत्व । तिहींचे जेथें 
तें जाणिजे महत्तत्त्व । कर्दमरूप 


गूढत्व । 
॥९॥ 


प्रकृति पुरुष शिवशकक्‍्ति । अर्धनारीनटेश्वर म्हणती । 
परी याची स्वरूपस्थिती । कर्दमरूप ॥१०॥ 


सूक्ष्रूपें गुणसोौम्य । त्यास बोलिजे गुणसाम्य। 
तैसेंचि चैतन्य अगम्य । सूक्ष्मरूपी ॥११॥ 


बहुजिनसी मूळमाया । माहांकारण ब्रह्मांडीची काया । 
ऐसिया सूक्ष्म अन्वया । पाहिलेंचि पाहावें ॥ १२॥ 


च्यारी खाणी पांच भूतें । चौदा सूक्ष्म संकेतें। 
काये पाहाणें तें येथें । शोधून पाहावें. ॥१३॥ 


आहाच पाहातां कळेना । गरज केल्यां समजेना । 
नाना प्रकारी जनाच्या मना । संदेहे पडती ॥ १४॥ 


चौदा पांच येकोणीस । येकोणीस च्यारी तेविस। 
यांमधें मूळ चतुर्दश । पाहिलेंचि पाहावें ॥ १५॥ 


ः: समास ३ 








दासबोध 


असा हा सृष्टिरचचनेचा शेंड्याकडील विभाग आहे. 
तो येथे सांगितला. पंचमहाभूतांचा अफाट विस्तार हा 
दुसरा विभाग आहे आणि मूळमायेपासून त्रिगुणापर्यंत 
अत्यंत सूक्ष्म तत्त्वे हा तिसरा विभाग होय. त्यांची 
नावे सांगितली आहेतच. (४) 
जेवढे स्थूल आहे ते सर्व सोडून द्यावे. सूक्ष्म जे 
आहे त्याचे गुणधर्म जाणून घ्यावेत. गुणांपासून मूळ 
मायेपर्यंत वारंवार सूक्ष्म दृष्टीने यांचा विचार करणे 
आवश्यक आहे. (५) 
जाणीव व नेणीव ही गुणांचीच रूपे आहेत. त्यासंबंधी 
वारंवार विचार करून त्यांतील रहस्य जाणून घ्यावे. येथून 
पुढेच सूक्ष्म दृष्टीचे खरे लाघव दिसून येते. (६) 
शुद्ध नेणीव हा तमोगुण असून शुद्ध जाणीव 
हा सत्त्ववुण जाणावा. जाणीव-नेणीवमिश्रित तो 
रजोगुण होय. (७) 
याप्रमाणे त्रिगुणांची रूपे आहेत, हे मननाने 
आपोआप कळून येते. गुणापूर्वीच्या मिश्रणास 
गुणक्षोभिणी असे म्हणतात. (८) 
रज, तम आणि सत्त्व हे त्रिगुण जेथे सूक्ष्म रूपाने 
गुप्तपणे असतात, त्यालाच महत्तत्त्व असे म्हणतात. ते 
मिश्रणरूप असते. (९) 
यालाच प्रकृती-पुरुष शिव-शक्‍्ती अर्धनारी- 
नटेश्वर असेही म्हणतात. पण याची स्वरूपस्थिती 
मिश्रणरूप असते. (१०) 
ज्या स्थितीत त्रिगुण अप्रगट म्हणजेच साम्यावस्थेत 
एकसारखेच वाटत असतात, त्या स्थितीला गुणसाम्य 
म्हणतात. तसेच जड पदार्थाल् चेतविते, म्हणून मूळमायेलाही 
चैतन्य म्हणतात. पण हे सर्व कळण्यास अवघड असून 
सूक्ष्म दृष्टीने जाणून घ्यावे लागते. (११) 
मूळमाया अशी अनेक तत्त्वांनी युक्‍त आहे. ब्रह्मांडाचा 
महाकारण देह असेही तिला म्हणतात. अशी ही तत्त्वे आणि 
त्यांचे संबंध अत्यंत सूक्ष्म आहेत. म्हणून त्यांच्यासंबंधी 
वारंवार विचार करून त्यांचे ज्ञान करून घ्यावे. (१२) 
चारी खाणी, पंचमहाभूते आणि मूळमायेची चौदा 
नावे सूक्ष्म संकेताने जाणून घ्यावीत आणि सृष्टिरचनेसंबंधी 
जे काय जाणण्यासारखे असेल, ते सर्व जाणून घ्यावे. (१३) 
नुसते वरवर पाहिल्याने अथवा गरजेपुरते पाहण्याने 
हे सर्व समजत नाही आणि लोकांच्या मनात नाना 
प्रकारचे संदेह मात्र उत्पन्न होतात. (१४) 
मूळमायेची चौदा नावे, पंचमहाभूते मिळून एकोणीस 
आणि चार खाणी मिळून तेवीस तत्त्वे होतात. त्यांपैकी 
मूळ मायेची चौदा नामे वारंवार त्यांच्यावर विचार करून 
जाणून घ्यावीत. (१५) 


दासबोध दशक २० 


जो विवरोन समजला । तेथें संदेह नाहीं उरला । 


समजल्याविण जो गल्बला । तो निरार्थक ॥१६॥ 


सकळ सृष्टीचे बीज । मूळमायेंत असे सहज। 
अवघें समजतां सज । परमार्थ होतो ॥ १७॥ 


समजलें माणुस चावळेना । निश्चह॒ अनुमान धरीना। 
सावळगोंदा करीना । परमार्थ कदा ॥ १८॥ 


शब्दातीत बोलतां आलें । त्यास वाच्यांश बोलिलें। 
शुद्ध लक्ष्यांश लक्षिलें। पाहिजे विवेकें ॥१९॥ 


पूर्वपक्ष म्हणिजे माया । सिद्धांते जाये विल्या । 
माया नस्तां मग तया । काये म्हणाबें ॥२०॥ 


अन्वये आणी बौतरेक । हा पूर्वपक्षाचा विवेक । 
सिद्धांत म्हणिजे शुद्ध येक । दुसरें नाही... ॥२१॥ 


अधोमुखें भेद वाढतो । ऊर्धमुखें भेद तुटतो । 
निःसंगपणें निर्गुणी तो । महांयोगी ॥२२॥ 


माया मिथ्या ऐसी कळली । तरी मग भीड कां लागली । 
मायेचे भिडेनें घसरली । स्वरूपस्थिती ॥ २३॥ 


लटके मायेने दपटावें । सत्य परत्रह्म सांडावें। 
मुख्य निश्चये हिंडावें । कासयासी ॥२४॥ 


पृथ्वीमधें बहुत जन । त्यामधे असती सजन। 
पग साधूप वोळखतो कोण । साधुवेगळा  1॥ २५॥ 


म्हणौन संसार सांडावा । मग साधूचा शोध घ्यावा । 


फिरफिरों ठाईं पाडावा । साधुजन ॥ २६॥ 


संत । सांपडे प्रचितीचा महंत । 
स्वहित । होणारे नाही... ॥ २७॥ 


उदंड हुडकावे 
प्रचितिविण 


: समास ३ 





६३५ 


त्यांचे विवरण वारंवार केल्यानेच त्यांचे ज्ञान होते 
आणि मग सर्व संदेह दूर होतात. ते नीट जर जाणून 
घेतले नाही, तर निरर्थकच गोंधळ माजतो. (१६) 

सर्व दृश्य सृष्टीचे बीज साहजिकरीत्याच मूळमायेतच 
आहे. हे सर्व नीट समजून घेऊन मनन केल्याने परमार्थ 
सहज सिद्ध होतो. (१७) 

मूळमाया आणि त्रिगुणांचे स्वरूप जो माणूस 
मननाने जाणून घेतो, त्याच्या मनात काही संदेह राहात 
नाही. त्यासंबंधीचा त्याचा निश्चय कधी ढळत नाही 
आणि त्यामुळे उगीच अनुमान करीत राहून तो कधी 
परमार्थात सावळा गोंधळही उपस्थित करीत नाही (१८) 

जे शब्दातीत आहे, त्याच्यासंबंधी काही बोलता 
आले, तरी तो वाच्यांशच असणार. पण विवेकाने शुद्ध 
लक्ष्यांशावर लक्ष केंद्रित करून त्याचे मनन, निदिध्यासन 
केले पाहिजे. (१९) 

ही ज्ञानचर्चा म्हणजे मायेतील पूर्वपक्ष होय. ती माया 
सिद्धांतरूप परब्रह्मात विलीन होते. साक्षात्काराने ती कधी 
झालीच नाही हे पटते. जेथे मायाच नाही तेथे वाणी तरी 
कुठली ? अशा वेळी परब्रह्म हे नाव तरी कुठे राहते ? (२०) 

अन्वय म्हणजे उभारणी आणि व्यतिरेक म्हणजे संहारणी 
हा सर्व पूर्वपक्षाचाच विवेक आहे. म्हणजे तोही मायिकच 
आहे. सिद्धांत म्हणजे केवळ एक शुद्ध परब्रह्मच होय. 
त्याच्याशिवाय दुसरे काही अस्तित्वातच नाही. (२९) 

अधोमुखाने म्हणजे विस्ताराचा विचार केल्याने 
भेद-भाव वाढतो आणि ऊर्ध्वमुखे म्हणजे मुळासंबंधी 
विवेक केला म्हणजे भेद नष्ट होतो. आणि विवेकविचाराला 
कारण जे मीपण त्याचाच त्याग केल्याने तो साधक 
निर्गुणी ऐक्य पावून महायोगी बनतो. (२२) 

एकदा माया मिथ्या असे कळल्यानंतर मग मायेची 
भीड का लागावी? मायेची भीड धरल्याने स्वरूपस्थिती 
मात्र घसरते. (२३) 

मिथ्या मायेच्या भिडेने सत्य परब्रह्माकडे दुर्लक्ष 
करणे जसे अयोग्य आहे, तसेच ब्रह्मस्वरूपाच्या निश्चयानंतर 
परत मायिकाच्या आशेने इकडे-तिकडे वणवण करीत 
फिरणे, हेही अयोग्यच आहे. (२४) 

पृथ्वीमध्ये अनेक लोक आहेत. त्यांमध्ये कित्येक 
सज्जनही आहेत. पण जो स्वत: साधू असेल तोच 
दुसऱ्या साधूला ओळखू शकतो. इतरांना त्याची ओळख 
पटत नाही. (२५) 

म्हणून संसार सोडून प्रथम साधूचा शोध घ्यावा. 
ठिकठिकाणी फिरून साधूलोकांची माहिती करून 
घ्यावी. (२६) 

उदंड संत शोधावेत, तेव्हा कुठे एखादा - 
स्वानुभवी महंत सापडतो. अशा स्वानुभवी महंताशिवाय 
आपले हित होणार नाही. (२७) 


६९३६ दशक २० 


प्रपंच अथवा परमार्थ । प्रचितीविण अवघें वेर्थ। 
प्रत्ययेज्ञानी तो समर्थ । सकळांमध्ये. ॥ २८॥ 
रात्रंदिवस पाहावा अर्थ । अर्थ पाहेळ तो समर्थ । 
परलोकोंचा निजस्वाथ । तेथेंच घडे ॥२९॥ 
म्हणौन पाहिलेंचि पाहावें । आणि शोधिलेंचि शोधावें। 


अवघें कळतां स्वभावें । संदेह तुटती ॥३०॥ 


: समास ४ 





दासबोध 


प्रपंच असो वा परमार्थ असो, प्रचीतीवीण दोन्हीकडे 
सर्व व्यर्थच ठरते. जो साक्षात्कारी - स्वानुभवी संत 
असतो, तोच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ होय. (२८) 

रात्रंदिवस परमार्थाचा निदिध्यास असावा. असा 
जो निरंतर आत्मानुसंधान करीत असतो, तोच श्रेष्ट 
जाणावा. त्याच्या संगतीने, त्याच्या कृपेनेच परलोकीचा 
निजस्वार्थ साधता येतो. (२९) 

म्हणून साधकाने अध्यात्म ग्रंथाचे वारंवार परिशीलन 
करावे, पाहिलेलेच पुन्हा पहावे, जे श्रवण केले असेल, 
त्याचे मनन, निदिध्यासन करून सूक्ष्म विवेकाने त्याचा 
शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत राहावे. म्हणजे स्वाभाविकरीत्याच 
जे रहस्य ते कळून येते, त्या परब्नह्माचा साक्षात अनुभव 
येऊन सर्व संदेह नष्ट होतात. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्मनामाभिधाननाम' समास तिसरा समाप्त. 


दशक २० 


(] 


: समास ४ 


आत्मानिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


सकळ जनास प्रार्थना । उगेंच उदास कराबेंना। 
निरूपण आणावें मना । प्रत्ययाचें ॥१९॥ 


प्रत्यये राहिला येकेकडे । आपण धांबतो भलतेकडे। 
तरी सारासाराचे निवाडे । कैसे होती ॥२॥ 


उगिच पाहातां सृष्टी । गल्बला दिसतो दृष्टी । 
परी ते राजसत्तेची गोष्टी । वेगळीच ॥३॥ 


पृथ्वबीमधें जितुकीं शरीरें । तितुकीं भगवंताची घरें। 
नाना सुखें येणें द्वारें। प्राप्त होती ॥४॥ 


त्याचा महिमा कळेल कोणाला । माता वांटून कृपाळु जाला । 
प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रक्षितसे ॥५॥ 


सत्ता पृथ्वीमध्यें बांटली । जेथें तेथें विभागली । 
कळेनें सृष्टि चालिली । भगवंताचे ॥६॥ 





सर्व लोकांना माझी अशी प्रार्थना आहे की, त्यांनी 
उगीच निराश होऊ नये. तसेच उगीच निरूपणामुळे आलेले 
तात्पुरते वैराग्यही दाखवू नये. तर समर्थ जे निरूपण करतात, 
ते स्वानुभवाचे आहे, हे जाणून त्याचे मनन करावे. (१) 

स्वानुभव राहतो एकीकडे आणि आपण धावतो 
भलतीकडे अशी परिस्थिती असल्याने सारासारविवेकाने 
होणारा निश्चय कसा प्राप्त होणार ? (२) 

सृष्टीकडे दृष्टी टाकली की, सर्वत्र गोंधळच आढळून 
येतो. पण राजसत्तेची गोष्टच वेगळी असते. ती प्रत्यक्ष 
दिसत नसूनही कार्यकारी असते. तसेच ईश्वरी सत्तेचे 
समजावे. (३) 

पृथ्वीमध्ये जितकी म्हणून शरीरे आहेत, ती ती 
तितकी सर्वच्या सर्व भगवंताची घरे आहेत. या शरीराच्या 
द्वारेच जीवाला नाना सुखे प्राप्त होत असतात. (४) 

त्या ईध्वरराचा महिमा कोणीही यथार्थ जाणू शकत 
नाही. प्रत्येक जीवमात्राच्या आईच्या रूपाने ईश्वस्च 
सर्वांम्ये आपली कृपा वाटत असतो आणि तो 
जगदीशच सर्व जगाचे रक्षण करीत असतो. (५) 

ईश्वराचीच सत्ता या पृथ्वीवरील निरनिरळ्या प्राण्यांच्या 
मध्ये बाटली गेली आहे. गीतेत भगवान सांगतात की माझ्या 
'एका अल्प अशा अंशाने संपूर्ण जग चालले आहे. (६) 


दासबोध 


दशक २० : समास ४ 


६३७ 


थणणणण0000000शर?"ॉ॑१?फिणॉणिरशरशि?ौणि?णिार?णि??0णपणाप २ प२फ्कट्न-ववककक्‍क्‍्कनल्व्कवं्‌.॑..िंनव ळू _.. 


मूळ जाणत्या पुरुषाची सत्ता । शरीरीं विभागली तत्वतां । 
सकळ कळा चातुर्यता । तेथें बसे -॥७॥ 


सकळ पुराचा ईश । जगामधे तो जगदीश 
नाना शरीरीं सावकास । करूं लगे ॥८॥ 


पाहातां सृष्टीची रचना । ते येकाचेन चालेना । 
येकची चालवी नाना । देहे धरूनी ॥९॥ 


नाही उंच नीच विचारिलें । नाहीं बरें वाईट पाहिलें 
कार्ये चालों ऐसें जालें । भगवंतासी ॥१०॥ 


किंवा नेणणें आडवे केलें । किंबा अभ्यासीं घातलें) 
हें कैसें कैसें केलें । त्याचा तोचि जाणे ॥ ११॥ 


जगदांतरी अनुसंधान । बरें पाहाणें हेंचि ध्यान । 
ध्यान आणी तें ज्ञान । येकरूप ॥१२॥ 


प्राणी संसारास आला । कांहीं येक शाहाणा जाला । 


मग तो विवरों लागला । भूमंडळीं ॥१३॥ 
प्रगट रामाचे निशाण । आत्माराम ज्ञानघन | 
विश्वंभर विद्यमान । भाग्यें कळे ॥ १४॥ 


उपासना धुंडून वासना धरिली । तरी ते लांबतचि गेली । 
महिमा न कळे बोलिली । येथार्थ आहे . ॥१५॥ 


दृष्टा म्हणिजे पाहाता । साक्षी म्हणिजे जाणता । 
अनंतरूपी अनंता । बोळखावें ॥१६॥ 


संगती असावी भल्यांची । धाटी कथा निरूपणाची। 
कांही येक मनाची । विश्रांती आहे ॥ १७॥ 


त्याहिमधें 
प्रचितिविण 


प्रत्ययेज्ञान । जाळून टाकिला अनुमान । 
समाधान । पाविजेल कैंचें ॥१८॥ 





मूळ जगदीशाची म्हणजे अंतरत्म्याची सत्ता निरनिगळ्या 
शरीरात तत्त्वता विभागली गेली आहे. सर्व कला, चातुर्य 
वगैरे अंतरत्म्याच्या ठिकाणी असतात. (७) 

सकळ देहरूपी पुरांचा जो ईश आहे, तोच जगामध्ये 
जगदीश म्हणून ओळखला जातो. नाना शरीरात तो त्या त्या 
शरीरास अनुसरून सावकाश व्यवहार करत असतो. (८) 

सृष्टीची रचना पाहिली की, वाटते, हा व्याप एकटा- 
दुकटा कुणीही चालवू शकणार नाही. परंतु नाना देह धारण 
करून एक अंतरत्माच सर्व काही चालवत असतो. (९) 

भगवंताने सृष्टीची रचना केली, तेव्हा त्याने उच्च- 
नीच पाहिले नाही की, बरे-वाईट हाही विचार केला 
नाही. कुठून का होईना सृष्टीचे कार्य व्यवस्थित चालले 
म्हणजे झाले, असेच जणू काय भगवंतास वाटत असावे 
आणि म्हणून त्याने अनेक देह निर्माण केले. (१०) 

त्याने काही लोकांना नेणते केले, तर काही लोकांना 
साधक बनवून अभ्यासात घातले. हे सर्व कसे कसे आणि 
का केले हे एक त्याचा तोच जाणू शकतो (११) 

जगाच्या अंतरत्म्याचे अनुसंधान ठेवणे हेच ध्यान 
होय. ज्ञानाशिवाय हे जमणार नाही. म्हणूनच तत्त्वत: 
ध्यान आणि ज्ञान ही एकरूपच आहेत (९२) 

मनुष्य जगात जन्माला येतो. कालांतराने तो थोडाफार 
शहाणाही होतो आणि मग तो जगाबद्दल विचारही 
करू लागतो. (१२३) 

रामाचे अस्तित्व जगात प्रगट आहे. प्रत्येक 
प्राणिमात्राच्या अंतर्यामी ज्ञाघन आत्माराम विराजमान 
असतो. पण या विद्यमान असणाऱ्या विश्वंभराचे ज्ञान 
एखाद्याला भाग्याने होते. (१४) 

माणसाने उपासनेच्या मिषाने स्वर्गादी प्राप्तीची वासना 
धरली तर पुण्यक्षयानंतर परत जन्म असल्याने जन्ममृत्यूची 
परंपरा लांबतच राहील. मायेचा महिमा असा अगाध आहे 
असे जे तिचे वर्णन करतात ते यथार्थच आहे. (१५) 

अंतरात्मा हा द्रष्टा म्हणजे पाहणाराही आहे आणि 
साक्षी म्हणजे जाणणाराही आहे. तोच सर्व प्राण्यांच्या 
अंतर्यामी जाणीवरूपाने वास्तव्य करीत असतो. अशा 
अनंतरूपाने नटलेल्या अनंतास ओळखावे. (१६) 

भल्यांची संगत नेहमी असावी आणि कथा आणि 
अध्यात्मनिरूपण श्रवण, मनन करण्याची सवय असावी. 
म्हणजे त्यायोगेच मनाला काही एक विश्रांती प्राप्त होते. (१७) 

त्यातही अनुभवाचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक 
आहे. असे अनुभवाचे ज्ञान असेल, तरच अनुमानाचे 
जळून भस्म होते. स्वानुभवाशिवाय शाश्वत समाधान 
कसे प्राप्त होईल? (१८) 





६३८ दशक २० 


मूळ संकल्य तो हरिसंकल्प । मूळमायेमधीळल साक्षेप। 
जगदांतरीं तेंचि रूप । देखिजेतें ॥१९॥ 


उपासना ज्ञानस्वरूप । ज्ञानी चौथा देह आरोप। 
याकारणें सर्व संकल्प । सोडून द्यावा ॥२०॥ 


पुढें परब्रह्म विशाळ । गगनासारिखें पोकळ ।' 
घन पातळ कोमळ काये म्हणावे ॥२१॥ 


उपासना म्हणिजे ज्ञान । ज्ञानें पाविजे निरंजन । 
योगियांचें समाधान । येणें रिती ॥२२॥ 


विचार नेहटूनसा पाहे । तरी उपासना आपणचि आहे। 
येक जाये एक राहे। देह धरूनी  ॥२३॥ 


अखंड ऐसी घालमेली । पूर्वापार होत गेली । 
आतांहि तैसीच चालिली । उत्पत्तिस्थिती  ॥ २४॥ 


वनावरी वनचरांची सत्ता । जळावरी जळचरांची सत्ता । 
भूमंडळीं भूपाळां समस्तां । येणेंचि न्यायें ॥ २५॥ 


सामर्थ्य आहे चळवळेचें। जो जो करील तयाचें 
परंतु येथें भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २६॥ 


कर्ता जगदीश हें तों खरें । पग विभाग आल पृथकाकारें। 
तेथें अहंतेचें काविरें। बाधिजेना ॥ २७॥ 


हरि्दाता 
ये गोष्टीचा 


हरिर्भोक्ता । ऐसें चालतें तत्वतां । 
आतां । विचार पाहावा ॥ २८॥ 


: समास डं 








दासबोध 


मूळ संकल्प तोच हरिसंकल्प होय. मूळमायेचा 
सर्व खययेप या संकल्पानुसार चालतो. त्या संकल्पानुसारच 
जगातील सर्ब घटना घडत असतात. (१९) 

मूळमाया-हरिसंकल्प-हा पस्त्नह्माच्या ठिकाणी केलेला 
केवळ आरोप आहे. तो मिथ्या असल्याने साधनाने सर्व 
संकल्यांचा त्याग करावयास हवा. हे ज्ञान उपासनेने होते 
म्हणूनच उपासना ही ज्ञानस्वरूप होय. म्हणजेच उपासनेची 
परिपूर्ती या ज्ञानात झाली पाहिजे. (२०) 

सर्व संकल्प सोडून दिले की पुढे गगनासारखे पोकळ, 
बिशाल असे परत्नह्म सर्वत्र अनुभवास येते. त्याला घनदाट 
म्हणावे, पातळ म्हणावे की कोमल म्हणावे, काय म्हणावे 
हे खरोखर कळतच नाही. (२१) 

उपासना म्हणजेच ज्ञान होय. या ज्ञानानेच निरंजन 
परब्रह्माची प्राप्ती होते. पण ज्ञानातील सूक्ष्म मीपणा जेव्हा 
नष्ट होतो, तेव्हाच परत्रह्मप्रापरी होते. हेच योग्याचे 
समाधान होय. (२२) 

नीट लक्षपूर्वक नेटाने विचार करून पाहिले की, 
ज्याची उपासना करावयाची ते उपास्य आपणच असल्याचा 
प्रत्यय येतो. त्यामुळे उपासक उपास्यात समरसून जातो 
मग उपासक उस्तच नाही, तर उपास्यच त्याच्या देहाच्या 
आश्रयाने राहाते. (२३) 

जगात पूर्वापारच उत्पत्ती, स्थिती, संहार अशी घालमेल 
चालत आली आहे व आताही ही तशीच चालू आहे. (२४) 

वनावर वनचरांची सत्ता असते, जलावर जलचरांची 
सत्ता असते तर त्याच न्यायाने भूमंडळावर भूपालांची 
सत्ता असते. (२५) 

तशीच सर्व जगावर जगदीश्वराची सत्ता असते. ती 
सर्वांच्या ठिकाणीच विभागलेली असते. त्यामुळे जो 
कोणी जे जे कार्य करतो, त्यास त्या कार्यानुसार सामर्थ्य 
प्राप्त होते. परंतु कुठल्याही कार्याला, चळवळीला भगवंताचा 
आश्रय असतो, अशी दुढ श्रद्धा पाहिजे. (२६) 

सर्ब कार्याचा कर्ता जगदीश असतो, ही गोष्ट पूर्णपणे 
सत्य आहे. पण भगवंताच्या सत्तेचे वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या 
ठिकाणी जे अधिष्ठान आहे, त्याच्याकरवीच सर्व कार्य 
चालत असते, हे जाणून आपण केवळ निमित्त आहोत, 
कर्ता-करविता भगवंत आहे, अशी भावना करून कार्य 
केले कौ, अहंकाराचे वेड बाधत नाही. (२७) 

देणाऱ्यात आणि घेणाऱ्यात तो भगवंत हरीच असल्याने 
तोच दाता ब तोच भोक्ता अशी वास्तविक स्थिती असते. 
या गोष्टीचा मनाशी विचार करून पाहावा. (२८) 


दासबोध 


दशक २० : 


समास ५ ६३९ 





सकळ कर्ता परमेश्वर । आपला माइक विचारु। 
जैसें कळेल तैसें करूं । जगदांतरें ॥२९॥ 


देवायेवढें चपळ नाहीं । ब्रह्मायेवढें निश्चळ नाहीं। 
पाइरीनें पाइरी चढोन पाहीं । मूळपरियंत ॥३०॥ 





पर्मेश्वरहाच सकळ कर्ता आहे. आपण मायिक आहोत. 
आपले कर्तेपणही मायिक आहे, म्हणून ईश्वर आपणाकडून 
जे काही कार्य करवून घेईल, ते त्याच्या कृपेने जसे यथामती 
कळेल त्याप्रमाणे या जगासाठी करू. (२९) 

इतके सामर्थ्य जरी असले, तरी हा अंतरात्मा 
चंचलच आहे. एक परब्रह्म तेवढे निश्चल असून 
त्याच्यासारखे निश्चल दुसरे कोणीही नाही. पण हे 
कळण्यासही पायरी-पायरीने मूळमायेपर्यंत जावे आणि 
नंतर स्वानुभवाने ते परब्रह्म जाणावे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मानिरूपणनाम' समास चौथा समाप्त. 


(13 


दशक २० : समास ५ 
चत्वारजिनस 
॥ श्रीराम ॥ 


येथून पाहातां तेथवरी । चत्वार जीनस अवधारी । 
येक चौदा पांच च्यारी । ऐसें आहे ॥१॥ 


परब्रह्म सकळांहून वेगळें । परब्रह्म सकळांहून आगळें। 
नाना कल्पनेनिरळें । परब्रह्म तें ॥२॥ 


परब्रह्माचा विचार । नाना कल्पनेहून पर। 
निर्मळ निश्चळ निर्विकार। अखंड आहे ॥३॥ 


परत्रह्मास कांहींच तुळेना । हा येक मुख्य जिनसाना। 
दुसर जिनस नाना कल्पना । मूळमाया ॥४॥ 


नाना सूक्ष्मरूप । सूक्ष्म आणी कर्दमरूप। 
मुळींच्या संकल्पाचा आरोप । मूळमाया ॥५॥ 


सकळांचा । 
॥६॥ 


हरिसिंकल्य  मुळींचा । आत्माराम 
संकेत नामाभिधानाचा । येणें प्रकारें 


निश्चवळीं चंचळ चेतले । म्हणौनि चैतन्य बोलिलें। 


मूळमाया होय. 





गुणसमानत्वें जालें । गुणसाम्य ऐसे ॥७॥ 
अर्धनारीनटेश्वर । तोचि शड्गुणैश्वर। 
प्रकृतिपुरुषाचा विचार । शिवशक्ती ॥८॥ 


या सृष्टीमध्ये येथून तेथवर विचार करून पाहिले 
असता एकूण चारच जिन्नस आहेत असे दिसून येते. ते 
कोणते ते ऐका. एक परब्रह्म, मायेची चौदा नावे हा 
दुसरा जिन्नस, पंचमहाभूते हा तिसरा जिन्नस आणि चारी 
खाणी हा चौथा जिन्नस होय. (१ 
त्यात परब्रह्म हे या सर्वांहून वेगळे आणि आगळे आहे. 
अनेक प्रकारच्या कल्पनांहून ते अगदी निराळे आहे. (२) 
परब्रह्माचा विचार हा कल्पनेहून अगदी पलीकडचा 
असून ते निर्मळ, निश्चल, निर्विकार आणि अखंड आहे. (३) 
परब्नह्माची तुलना कशाहीबरोबर करता येत नाही 
आणि चारी जिन्नसांत हे मुख्य आहे, श्रेष्ठ आहे. दुसर जिन्नस 
मूळमाया असून ती नाना कल्पनांनी भरलेली आहे. (४) 
मूळमायेची अनेक सूक्ष्मरूपे आहेत. ती अत्यंत 
सूक्ष्म असून मिश्रणरूप आहेत. परब्नह्माच्या ठिकाणी जो 
स्फुरणरूप संकल्पाचा आरोप केला जातो, तो म्हणजेच 
(५) 
या मूळ संकल्पालाच हरिसंकल्प असे म्हणतात. 
सर्वांच्या अंतर्यामी असणारा आत्माराम अथवा अंतरात्मा 
तो हाच होय. त्याला जी नावे दिली गेली आहेत, ती 
पुढीलप्रमाणे आहे. (६) 
निश्चल परब्रह्माच्या ठिकाणी जी चंचल चेतना चेतविली 
गेली तिला चैतन्य असे म्हणतात. तेथे गुणांचे प्रमाण सम 
असते म्हणून त्याला गुणसाम्य असेही म्हणतात. (७) 
अर्धनारीनटेश्वर, षडगुणेश्वर, प्रकृती-पुरुष आणि 
शिव-शक्ती यांचाही विचार तोच आहे. (८) 


६४० दशक २० 


शुद्धसत्वगुणाची मांडणी । अर्धमात्रा गुणक्षोभिणी। 
पुढें तिही गुणांची करणी । प्रगट जाली ॥९॥ 


मन माया अंतरात्मा । चौदा जिनसांची सीमा। 
विद्यमान ज्ञानात्मा । इतुके ठाईं ॥९०॥| 
ऐसा दुसरा जिनस । अभिधानें चतुर्दश 
आतां तिसरा जिनस । पंचमाहाभूते|ं.  ॥११॥ 


येथें पाहातां जाणीव थोडी । आदिअंत हे शेकडी। 
खाणी निरोपिल्या तांतडी । तो चौथा जिनस ॥ १२॥ 


च्यारी खाणी अनंत प्राणी । जाणीवेची जाली दाटणी । 
च्यारी जिनस येथुनी । संपूर्ण जाळे ॥ १३॥ 


ब्रीज थोडें पेरिजेतें । पुढें त्याचें उदंड होतें। 
तैसें जालें आत्मयांतें । खाणी वाणी प्रगटतां ॥ १४॥ 


ऐसी सत्ता 
मनुष्यवेषें सृष्टी भोगिली । नाना प्रकारे ॥ १५॥ 
प्राणी मारून स्वापद पळे । वरकड त्यास काये कळे। 
नाना भोग तो निवळे । मनुष्यदेहीं ॥१६॥ 


नाना शब्द नाना स्पर्श । नाना रूप नाना रस। 
नाना गंध ते विशेष । नरदेह जाणे ॥ १७॥ 


अमोल्य स्तलें नाना वस्त्रे । नाना यानें नाना शस्त्रें! 
नाना विद्या कळा शास्त्रें । नरदेहे जाणे ॥ १८॥ 


पृथ्वी सत्तेने व्यापिली । स्थळोस्थळीं अटोपिली। 


नाना विद्या कळा केली । नाना धारणा ॥१९॥ 
दृश्य अवधेंचि पाहावें । स्थानमान सांभाळावें। 
सारासार विचारावे । नरदेहे जाल्या ॥२०॥ 


येहलोक आणी परल्ओेक । नाना प्रकारींचा विवेक । 


विवेक आणी अविवेक । मनुष्य जाणे ॥२१॥ 


प्रबळली । थोडे सत्तेची उदंड जाली । | 


: समास ५ दासबोध 
शुद्ध सत्त्वगुणाची मांडणी, अर्धमात्रा असलेली 
। गुणक्षोभिणी, सत्त्व, रज आणि तम या गुणांची करणी 
| यातून प्रगट झाली. (९) 
मन, माया, अंतरात्मा इत्यादी सर्व मिळून मूळ मायेची 

चौदा नामे होतात. सदैव विद्यमान असणारा तो ज्ञानात्मा 
अथवा आदि संकल्प इतक्या प्रकारे अनुभवास येतो. (१०) 
असा हा दुसरा जिन्नस चौदा नावांनी ओळखला जातो. 

आता तिसरा जिन्नस जो पंचमहाभूते त्यासंबंधी ऐका. (११) 
या पंचमहाभूतामध्ये जाणीव अत्यंत थोडी असते. 

यांना प्रत्यक्ष उत्पत्ती आणि नाश आहे हा रोकडा अनुभव 
येतो. चारी खाणींचे जे पूर्वी वर्णन केले आहे, त्या चारी 
खाणी हा चौथा जिन्नस होय. (१२) 
| चारी खाणीत अनंत प्राणी उत्पन्न होत असतात. 
त्या प्राण्यांच्या अंतर्यामी जाणिवांची एकच दाटी झालेली 
असते. याप्रमाणे पूर्वी सांगितलेले चारी जिन्नस येथे संपूर्ण 
सांगून झाले. (१३) 

| थोडे बीज पेरले तरी त्यातून पुढे उदंड पीक उगवून 
येते. तशीच अवस्था आत्म्याची म्हणजे अंतरत्म्याची चारी 

! खाणी आणि चारी वाणी प्रगट झाल्यावर झाली. (१४) 
| अशा प्रकारे सत्तेची वाढ झाली. पूर्वी थोडी सत्ता 
होती, ती उदंड झाली. अखेर मनुष्यदेहामध्ये ती सत्ता 
सृष्टीचा नाना प्रकारे उपभोग घेते. (१५) 
पशू, श्वापदे असतात, ती दुसऱ्या प्राण्यांना मारून 
स्वसंरक्षणाच्या भीतीने पळून जातात. याशिवाय इतर 
त्यांना काय कळणार? पण नाना प्रकारचे भोग भोगण्यात 
मनुष्य मोठा कुशल आहे. (१६) 
नाना शब्द, नाना प्रकारचे स्पर्श, नाना प्रकारची 

रूपे, नाना प्रकारचे रस तसेच नाना प्रकारचे गंध 
याप्रमाणे पांची प्रकारचे विषय कसे भोगावे, हे फक्त 
नरदेह धारण केल्यानेच कळते. (१७) 
अमूल्य रत्ने, नाना प्रकारची वस्त्रे, नाना प्रकारची 

। वाहने आणि नाना शस्त्रे, तसेच नाना विद्या, नाना कला 
। आणि नाना शास्त्रे यांचे ज्ञान फक्त मनुष्यासच असते. (१८) 
ईश्वरी सत्तेने सर्व पृथ्वी व्यापली आहे आणि 
ठिकठिकाणी ती सत्ताच व्यवस्था निर्माण करते. त्या 
सत्तेच्या प्रभावानेच नाना विद्या, नाना कला, नाना धारणा 
: प्रगट होतात. (१९) 
म्हणून नरदेह प्राप्त झाला असता हे सगळे दृश्य पाहून 
घ्यावे. व्यवहारातील आपले स्थान आणि आपला मान 
| यांचे रक्षण करावे, आणि सारासारविचार करावा. (२०) 
इहलोक आणि परलोक, नाना प्रकारचा विवेक, 
! तसेच विवेक आणि अविवेक इत्यादी गोष्टी फक्त 
| मनुष्यच जाणतो. (२९) 





र 
र 





दासबोध दशक २० 


नाना पिंडी ब्रह्मांडरचना । नाना मुळींची कल्पना । 
नाना प्रकारीं धारणा । मनुष्य जाणे ॥२२॥ 


नवरस । नाना प्रकारींचा विळास। 
॥२३॥ 


अष्टभोग 
वाच्यांश लक्ष्यांश सारांश । मनुष्य जाणे 


मनुष्ये सकळांस आळिलें । त्या मनुष्यास देवें पाळिलें। 
ऐसें हें अवघें कळलें । नरदेहयोगें ॥ २४॥ 


नरदेह परम दुल्लभ । येणें घडे अलभ्य लाभ। 


दुल्लम तें. सुल्लभ। होत आहे. ॥२५॥ 
वस्कड देहे हें काबाड । नरदेह मोठें घबाड। 
परंतु पाहिजे जाड विवेकरचना  ॥ २६॥ 
येथें जेणें आळस केला । तो सर्वस्वे बुडाला। 
देव नाहीं. बोळखिला । विवेकबळें ॥ २७॥ 


नारायेण । जरी प्रत्ययें करी श्रवण । 
अंत:कर्ण । सर्वकाळ ॥ २८॥ 


नर तोचि 
मननशीळ 


जेणें स्वयेंचि पोहावें । त्यास कासेस नलगे लागावें। 
स्वतंत्रपणें शोधाबें । सकळ कांही. ॥२९॥ 


सकळ शोधून राहिला । संदेह कैचा तयाला 


: समास ५ 





पुढें विचार कैसा जाल्य । त्याचा तोचि जाणे ॥ ३०॥ 


६४९ 


या ब्रह्मांडरचनेत नाना तर्‍हेच्या पिंडांचा समावेश 
आहे. त्या पिंडांची रचना, ब्रह्मांडाची रचना, मूळ 


ं मायेतील अनेक कल्पना आणि नाना प्रकारच्या धारणा 
, मनुष्यच जाणतो. 


(२२) 

पंचविषय आणि त्रिगुण मिळून अष्टभोग अथवा अन्न, 
उदक, तांबूल, पुष्प, चंदन, वसन, शय्या आणि अलंकार 
हे आठ भोग, तसेच नऊ प्रकारच्या कटु. आम्ल आदी 
चवी; अथवा शुंंगार, वीर, करुण, रौद्र, बीभत्स, भयानक, 
अद्‌भुत, हास्य आणि शांत हे साहित्यातील नऊ रस, तसेच 
अनेक प्रकारचे विलास आणि वाच्यांश, लक्ष्यांश आणि 
सारांश या सर्व गोष्टी मनुष्यच जाणतो. (२३) 

मनुष्याने सर्वांना आपल्या ताब्यात ठेवले आहे, 
पण या मनुष्याचे देव पालन-पोषण करतो. पण हे सर्व 
काही नरदेहातच कळते. (२४) 

नरदेह हा अत्यंत दुर्लभ आहे. त्याच्या योगेच 
अलभ्य लाभ घडतो. जी गोष्ट दुर्लभ असते ती सुलभ 
होऊन जाते. (२५) 

इतर देह हे काबाड आहेत, तर नरदेह हे फार मोठे 
घबाड आहे. परंतु त्याचा फायदा होण्यासाठी अतिशय 
मोठ्या विवेकाची आवश्यकता आहे. (२६) 

हा नरदेह प्राप्त झाला असताही जो आळसात आयुष्य 
घालवतो तो सर्वस्वी बुडतो. कारण त्याने विवेकाच्या बळावर 
परमात्म्याची प्राप्ती करून घेतलेली नसते. (२७) 

जो मनुष्य निरंतर मननशील अंत:करणाने श्रवण 
करून अध्यात्म्याचा साक्षात अनुभव घेतो, तो नराचा 
नारायण बनतो. (२८) 

ज्याला स्वतःला पोहायला येते, त्याला दुसऱ्याची 
कास धरावी लागत नाही. म्हणून जो मननशील असेल 
त्याने स्वत: स्वतंत्रपणे सर्व गोष्टींचा शोध घ्यावा. (२९) 

अशा रीतीने जो सर्व गोष्टांचा स्वतंत्रपणे शोध 
घेतो, त्यास स्वानुभवामुळे कुठलाही संदेह उरत नाही. 
अशा रीतीने संदेहरहित झाल्यानंतर पुढे काय स्थिती होते, 
ती ज्याची तोच जाणतो. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' चत्बारजिनसनाम' समास पाचवा समाप्त. 


(_) (_] 


६४२ 


दशक २० 


दशक २० : समास ६ 


दासबोध 


: समास ६ 


आत्मागुणनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


पाहों. जातां भूमंडळ । ठाई॑ ठाई आहे जळ। 
कित्तेक ते निर्मळ माळ । जळेंबिण पृथ्वी ॥१९॥ 


तैसें दृश्य विस्तारले । कांहीयेक जाणीवेने शोभलें। 
जाणीवरहित उस्लें। कितीयेक दृश्य ॥२॥ 


च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चौर्‍्यासी लक्ष जीवयोनी। 


शास्त्री अवघें नेमुनी । बोलिलें असे ॥३॥ 
श्लोक 

जलजा नवलक्षाश्चव दशलक्षाश्च पक्षिण: । 

कृमयो रुद्रलक्षाश्व विंशल्लक्षा गवादय: ॥ 

स्थावरास्त्रिंशल्लक्षाश्च चतुर्लक्षाश्च मानवा: । 

पापपुण्यं समं कृत्वा नरयोनिषु जायते ॥ 


मनुष्ये च्यारी लक्ष!पशु वीस 
क्रिम आक्रा लक्ष । बोलिलें शास्त्री 


लक्ष! 
॥४॥ 


लक्ष ते खेचर। नव लक्ष  जळचर 
लक्ष स्थावर । बोलिलें शास्त्री ॥५॥ 


द्हा 
तीस 


ऐसी चौर्‍्यासी लक्ष योनी । जितुका तितुका जाणता प्राणी । 
अनंत देह्याची मांडणी । मर्यादा कैंची ॥६ 


अनंत प्राणी होत जाती । त्यांचें अधिष्ठान जगती। 


जगतीवेगळी स्थिती । त्यास कैंची ॥७॥ 
पुढें पाहातां पंचभूते । पावली पष्टदशेतें । 
कोणी विद्यमान कोणी तें । उजीच असती ॥८॥ 


अंतरत्म्याची वोळखण । तेचि जेथें चपळपण। 
जाणीवेचें अधिष्ठान । सावध ऐका ॥९॥ 


सुखदुख जाणता जीव । तैसाचि जाणावा सदाशिव। 
अंतःकर्णपंचक अपूर्व । अंश आत्मयाचा ॥ १०॥ 








या भूमंडळावर फिरून पाहिले असता ठिकठिकाणी 
'पाणी आढळून येते. पण कित्येक ठिकाणी मुळीच पाणी 
नसलेले निर्मळ माळरान आढळून येते. (१) 
त्याप्रमाणे ही दृश्य सृष्टी विस्तारलेली दिसते. 
यातील काही भाग जाणिवेने शोभून दिसतो, तर दृश्याचा 
काही भाग जाणीवरहित असतो. (२) 
जाणीवसहित भागात चारी खाणी, चारी वाणी 
आणि चौऱ्यांशी लक्ष जीवयोनी येतात. शास्त्रात हे सर्व 
नीट व्यवस्थितपणे सांगितलेले आहे. (३) 
अर्थ : पाण्यात जन्मणारे नऊ लक्ष, पक्षी दहा 
लाख, कृमीकीटक अकरा लाख, गाई-बैलासारखे पशु 
वीस लाख, वृक्षादी स्थावर तीस लाख, माणसे चार 
लाख. पापपुण्य सारख्या प्रमाणात असेल, तेव्हा नरदेहाची 
प्राप्ती होते. 
माणसे चार लाख, पशू वीस लाख, कृमी अकरा 
लाख आहेत, असे शास्त्रात सांगितलेले आहे. (४) 
दहा लाख पक्षी, नऊ लाख जलचर, तीस लाख 
स्थावर वृक्षादी आहेत असे शास्त्र सांगते. (५) 
याप्रमाणे चौर्‍्यांशी लक्ष योनी आहेत. यामध्ये 
जितके म्हणून प्राणी आहेत त्यांना जाणीव आहे. या 
असंख्य प्राण्यांच्या देहाची रचना अनंत प्रकारची आहे. 
त्या प्रकारांना मर्यादा कशी असणार? (६) 
अनंत प्राणी जन्माला येतात आणि मरतात. त्यांना 
आधार पृथ्वीचाच असतो. पृथ्वीवाचून ते जगू तरी कसे 
शकतील? (७) 
यानंतर विचार करू लागल्यास स्पष्ट दशेला 
आलेली पंचमहाभूते आढळतात. त्यांच्यापैकी काही 
प्रत्यक्ष दिसून येतात उदा. पृथ्वी, जल, अग्री. तर काही 
अदृश्य असतात. उदा. वायू ब आकाश. (८) 
जेथे चपळपणा म्हणजेच चंचलपणा, हालचाल असते, 
ती अंतरत्म्याची ओळख होय असे जाणावे. आता जाणिवेचे 
अधिष्ठान कुठे कुठे असते ते सावधपणे ऐकावे. (९) 
सुखदु:खाची जाणीव जीवाला असते, तशीच ती 
सदाशिवालाही असते. अपूर्व असे अंत:करणपंचक 
म्हणजे मन, बुद्धी, अंत:करण, चित्त आणि अहंकार हे 
अंतरत्म्याचेच अंश आहेत. (१०) 


दासबोध 


स्थुळीं आकाशाचे गुण । अंश आत्मयाचे जाण| 
सत्त्व रज तमोगुण । गुण आत्मयाचे ॥११॥ 
नाना चाळणा नाना धृती । नवविधा भक्‍त चतुर्विधा मुक्‍ती । 
अल्सिपण सहजस्थिती । गुण आत्मयाचे ॥ १२॥ 


द्रष्टा साक्षी ज्ञानघन । सत्ता चैतन्य पुरातन । 
श्रवण मनन विवरण । गुण आत्मयाचे ॥ १३॥ 
दृश्य द्रष्टा दर्शन । ध्येय ध्याता ध्यान 
ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । गुण आत्मयाचे ॥ १४॥ 
बेदशास्त्रपुरणअर्थ । गुप्त चालिला परमार्थ 
सर्वज्षपणें समर्थ । गुण आत्मयाचे ॥ १५॥ 


बद्ध मुमुक्ष साधक सिद्ध । विचार पाहाणें शुद्ध । 
बोध आणी प्रबोध । गुण आत्मयाचे ॥ १६॥ 
जागृति स्वप्न सुुपि तुर्या । प्रकृतिपुरुष मूळमाया । 
पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया । गुण आत्मयाचे ॥ १७॥ 
परमात्मा आणि परमेश्वरी । जगदात्मा आणी जगदेश्वरी । 
महेश आणी माहेश्वरी । गुण आत्मयाचे ॥१८॥ 
सूक्ष्म जितुकें नामरूप । तितुकें आत्मयाचें स्वरूप । 
संकेत नामाभिधानें अमूप । सीमा नाही. ॥ १९॥ 
आदिशक्ती शिवशक्ती । मुख्य मूळमाया सर्वशक्‍्ती। 
नाना जीनस उत्पती स्थिती । तितुके गुण आत्मयाचे॥ २०॥ 
पूर्वपक्ष आणी सिद्धांत । गाणें बाजवणें संगीत । 
नाना विद्या अद्भुत । गुण आत्मयाचे ॥२१॥ 
ज्ञान अज्ञान विपरीतज्ञान । असद्वृत्ति सद्वृत्ति जाण । 
ज्ञेप्तिमात्र 
पिंड ब्रह्मांड तत्वझाडा । नाना तत्वांचा निवाडा । 
विचार पाहाणें उघडा । गुण आत्मयाचे ॥२३॥ 


नाना ध्यानें अनुसंधानें । नाना स्थिति नाना ज्ञानें। 
अनन्य  आत्मनिबेदनें । गुण आत्मयाचे ॥ २४॥ 


तेतिस कोटी सुरवर । आठ्यासी सहस्त्र क्रषेश्वर। 


भूत खेचर अपार। गुण आत्मयाचे ॥२५॥ 


भूतावळी औट कोटी । च्यामुंडा छपन्न कोटी। 
कात्यायेणी नव कोटी । गुण आत्मयाचे ॥ २६॥ 


दशक २० : समास ६ 





: हे अंतरत्म्याचे गुण होत. 


अल्पपण । गुण आत्मयाचे ॥२२॥ 





दड 


स्थूल देहातील आकाशाचे गुण म्हणजे काम, 
क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान आणि शून्यत्व हेही 
अंतरत्म्याचेच अंश आहेत. सत्त्व, रज आणि तम हेही 
अंतरत्म्याचेच गुण जाणावेत. (११) 
नाना प्रकारच्या चालना, अनेक प्रकारचे धैर्य, 
नवविधा भक्ती, चतुर्विध मुक्ती, अलिप्तपण, सहजस्थिती 
(१२) 
द्रष्टा, साक्षी, ज्ञानघन, सत्ता, चैतन्य, पुरातन, श्रवण, 
मनन, विवरण, (१३) 
द्रश्य, द्रष्टा, दर्शन, ध्येय, ध्याता, ध्यान, ज्ञेय, ज्ञाता, 
ज्ञान हे सर्व अंतरात्म्याचे गुण जाणावेत. (९४) 
वेदशास्त्रे, पुराणे यांचा अर्थ, गुप्तपणे चाललेला 
परमार्थ, सर्वज्ञपणे समर्थ, (१५) 
बद्ध, मुमुक्ष, साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार पाहाणे, 
बोध आणि प्रबोध म्हणजे अनुभवाचे यथार्थ ज्ञान हे सर्व 
अंतरत्म्याचेच गुण आहेत. (१६) 
जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती व तुर्या या चारी अवस्था, 
तसेच प्रकृतिपुरुष, मूळमाया, पिंड, ब्रह्मांडाचे आठ देह 
हेही अंतरत्म्याचेच गुण होत. (१७) 
परमात्मा आणि परमेश्वरी जगदात्मा आणि जगदीश्वरी 
महेश आणि माहेश्वरी हेही अंतरात्म्याचेच गुण आहेत. (१८) 
जितको म्हणून सूक्ष्म नामे आणि रूपे आहेत, ते 
सर्व अंतरत्म्याचेच स्वरूप आहे. खूण पटण्यासाठी 
अनेक नावे सांगितली आहेत, ती असंख्य आहेत. त्यांना 
सीमाच नाही. (१९) 
आदिशक्ती, शिवशक्ती, मुख्य मूळमाया, सर्वशक्‍्ती, 
नाना जिनसांची उत्पत्ती आणि स्थिती सर्व अंतरत्म्याचेच 
गुण आहेत. (२०) 
पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत, गाणे, वाद्य वाजवणे, 
संगीत, नाना अद्‌भुत विद्या, हे सर्वही अंतरात्म्याचेच गुण 
जाणावेत. (२१) 
ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, असद्‌ वृत्ती आणि 
सदूवृत्ती तसेच केवळ जाणीव आणि अलिप्तपण हेही 
अंतरत्म्याचेच गुण आहेत. (२२) 
पिंड, ब्रह्मांड, तत्त्वझाडा, नाना तत्त्वांचा निवाडा, 
प्रगटपणे विचार पाहणे, हेही अंतरात्म्याचे गुण होत. (२३) 
अनेक प्रकारची ध्याने, अनुसंधाने, नाना स्थिती, 
नाना ज्ञाने एवढेच नव्हे तर अनन्य आत्मनिवेदने हेही 
अंतरत्म्याचेच गुण आहेत. (२४) 
तेहतीस कोटी देव, अट्ट्याऐंशी हजार क्रषी श्वर अपार 
भूते आणि खेचर हेही अंतरात्म्याचे गुण आहेत. (२५) 
साडेतीन कोटी भूतावळी, छप्पन्न कोटी चामुंडा, नऊ 
कोटी कात्यायनी हेही अंतरात्म्याचे गुण होत. (२६) 


दर्ड दशक २० 


चंद्र सूर्य तारामंडळें । नाना नक्षत्रे ग्रहमंडळें। 
शेष कूर्म मेघमंडळें । गुण आत्मयाचे ॥ २७॥ 


देव दानव मानव । नाना प्रकारीचे जीव| 
पाहातां सकळ भावाभाव । गुण आत्मयाचे ॥ २८॥ 


आत्मयाचे नाना गुण । ब्रह्म निर्विकार निर्गुण। 
जाणणें येकदेसी पूर्ण । गुण आत्मयाचे ॥२९॥ 


: समास ७ 








दासबोध 


चंद्र, सूर्य, तारमंडळे, अनेक नक्षत्रे आणि ग्रहमंडळे 
व शेष, कूर्म आणि मेघमंडळे हेही अंतरत्म्याचेच 
गुण आहेत. (२७) 
देव, दानव, मानव, अनेक प्रकारचे जीव आणि 
सर्व प्रकारचे भाव आणि अभाव हेही अंतरात्म्याचे 
गुण होत. (२८) 
अंतरात्म्याच्या ठिकाणी नाना गुण असतात. परब्रह्म 
मात्र निर्विकार आणि निर्गुण आहे. जाणीव परिच्छिन्न असो 
वा परिपूर्ण असो, ती अंतरत्म्याचेच रूप असते. (२९) 
या सगुण अंतरात्म्याच्या उपासनेनेच अंती 
निरंजन परब्रह्माची प्राप्ती होते. पसत्रह्मास अनुभवाने 


आत्मारामउपासना । तेणें पावले निरंजना। | जाणले की साधक नि:संदेह होतो मग तेथे अनुमानाला 
निसंदेहे अनुमाना । ठावचि नाही. ॥३०॥ | वावच नसतो. (३०) 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मागुणनिरूपणनाम' समास सहावा समाप्त. 
(_] (_) 
दशक २० : समास ७ 
आत्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


अनुर्बाच्य समाधान जालें । तें पाहिजे बोलिलें। 
बोलिल्यासाठीं समाधान गेलें। हें तों घडेना  ॥ १॥ 


कांहीं सांडावें लागत नाहीं । कांहीं मांडावे लागत नाहीं । 


येक विचार शोधून पाहीं । म्हणिजे कळे ॥२॥ 
मुख्य कासीविश्ेश्वर । श्वेतबंद रामेश्वर! 
मलकार्जुन भीमाशंकर। गुण आत्मयाचे ॥३॥ 


जैसीं मुख्य बारा लिंगें । यावेगळीं अनंत लिंगें। 
प्रचित जाणिजेत जगें । गुण आत्मयाचे ॥४॥ 


भूमंडळीं अनंत शक्ति । नाना साक्षात्कार चमत्कार होती । 
नाना देवांच्या सामर्थ्यमूर्ती। गुण आत्मयाचे ॥५॥ 


नाना सिद्धांचीं सामर्थ्ये । नाना मंत्रांची सामर्थ्ये । 
नाना मोहेरेबल्लींत सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे ॥६॥ 


नाना तीर्थांची सामर्थ्ये । नाना क्षत्रांची सामर्थ्ये । 
नाना भूमंडळीं सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे ॥७॥ 





आत्मसाक्षात्काराने शब्दातीत समाधान झाले, तरी 
ते शब्दात वर्णन केले पाहिजे. शिवाय ते वर्णन केल्याने 
समाधान नाहीसे झाले असे तर कधी होत नाही (१) 
असे समाधान प्राप्त होण्यासाठी काही सोडावे लागत 
नाही किंबा नवीन काही मांडावेही लागत नाही. फक्त एक 
विचार करून सर्वांचा शोध घेतल्याने ते कळून येते.(२) 
मुख्य काशी विश्वेधर शिवाय सेतुबंध रामेश्वर, 
मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर हे सर्व अंतरत्म्याचेच गुण 
आहेत. . (३) 
अशी ही मुख्य बारा ज्योतिर्लिंगे याशिवाय इतर 
अनंत लिंगे याची जगातील लोकांना प्रचीती येते. हे 
अंतरत्म्याचेच गुण आहेत. (४) 
या भूमंडळावर अनंत शक्‍ती आहेत. नित्य नाना 
साक्षात्कार आणि चमत्कार होतच असतात. नाना देवतांच्या 
मूर्तीमध्येही सामर्थ्य असल्याचे जाणवते. हे सर्व गुण 
अंतरत्म्याचेच जाणावेत. (५) 
अनेक सिद्धांची सामर्थ्ये, नाना मंत्रांची सामर्थ्य 
आणि नाना वनस्पतीत असणारे सामर्थ्य, सर्पाच्या 
मस्तकावरील मण्याचे सामर्थ्य हे सर्व अंतरत्म्याचे 
गुण आहेत. (६) 
नाना तीर्थांची सामर्थ्ये, नाना क्षेत्रांची सामर्थ्य 
आणि या भूमंडळावरील अनेक प्रकारची सामर्थ्य 
अंतरत्म्याचेच गुण आहेत. (७) 


दासबोध 


दशक २० : समास ७ 


६५ 


ऑकण्शरकशिशा]रर्णाशाशिशाशाशारशाशरशिरशरशिशरशारॉ?]0??0?0??ण?ण00णपणणक्‍ककक्कत्व्व्वववळूळूूुुुीववीवैळूूळूूरेेूतू- 


जितुके कांहीं उत्तम गुण । तितुकें आत्मयाचें लक्षण । 
बरें वाईट तितुकें जाण । आत्म्याचकरितां ॥८॥ 


शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी । सबळ आत्मा अवलक्षणी 
बरी वाईट आवघी करणी । आत्मयाची ॥९॥ 


नाना साभिमान धरणें । नाना प्रतिसृष्टि करणें । 
नाना  श्रापउश्रापलक्षणें । आत्मयाचेनी  ॥ १०॥ 


पिंडाचा बरा शोध घ्यावा । तत्वांचा पिंड शोधावा । 
तत्वें शोधिता पिंड आघवा । कळों येतो. ॥११॥ 


जड देह भूतांचा । चंचळ गुण आत्मयाचा । 
निश्चळ ब्रह्मावेगळा ठाव कैंचा । जेथें तेथें ॥१२॥ 


निश्चळ चंचळ आणी जड । पिंडी करवा निबाड। 
प्रत्ययावेगळें जाड । बोलणें नाही. ॥१३॥ 


पिंडामधून आत्मा जातो । तेव्हां निवाडा कळों येतो । 
देहे जड हा पडतो । देखतदेखतां|  ॥ १४॥ 


जड तितुकें पडिले । चंचळ तितुकें निघोन गेलें। 
जडचंचळाचें रूप आलें । प्रत्ययासी ॥१५॥ 


निश्चळ आहे सकळां ठाई । हें तो पाहाणें नलगे कांहीं । 
गुणविकार तेथें नाहीं । निश्वळासी ॥१६॥ 


जैसें पिंड तेसें ब्रह्मांड । विचार दिसतो उघड 
जड चंचळ जातां जाड । परब्रह्मचि आहे ॥ १७॥ 


माहांभूतांचा खंबीर केला । आत्मा घालून पुतळा जाल्या । 
चालिला सृष्टीचा गल्बला । येणें रिती ॥ १८॥ 


आत्मा माया विकार करी । आळ घालिती ब्रह्मावरी। 


प्रत्ययें सकळ कांहीं विवरी । तोचि भला ॥१९॥ 


ब्रह्म व्यापक अखंड । वरकड व्यापकता खंड। 
शोधून पाहातां जड । कांहींच नाही. ॥२०॥ 





। तेही सर्व अंतरत्म्याचेच लक्षण होय. 


जितके म्हणून उत्तम गुण असतील, तितके सर्व 
अंतरत्म्याचे लक्षण होय. बरे-वाईट जे काही असेल, 
(८) 

शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी असतो, तर शबल (अशुद्ध, 
विकारी) आत्मा अवलक्षणी असतो. बरी-वाईट सर्व 
करणी अंतरत्म्याचीच असते. (९) 

नाना प्रकारचे अभिमान धारण करणे, नाना प्रकारे 
प्रतिसृष्टी करणे, नाना प्रकारचे शाप-उश्शाप देणे ही सर्व 
लक्षणे अंतरत्म्याचीच आहेत. (१०) 

माणसाने विवेकाने पिंडाचा चांगल्या प्रकारे शोध 
घ्यावा. पिंड हा तत्त्वांचा आहे, हे जाणून घ्यावे. 
तत्त्वाने तत्त्वांचे निरसन केल्याने पिंडासंबंधी सर्व काही 
कळून येते. (११९) 

स्थूल जड देह हा पंचमहाभूतांचा आहे, चंचलता 
हा गुण अंतरात्म्याचा आणि निश्चल ब्रह्माशिवाय तर 
अणुमात्र स्थान रिकामे नाही. ते जेथे तेथे ओतप्रोत 
कोंदाटलेलेच असते. (१२) 

निश्चल परब्रह्म चंचल अंतरात्मा आणि जड 
पांचभौतिक देह याचा अनुभव आपल्या देहातच घ्यावा. 
अनुभवाशिवायचे ज्ञान व्यर्थ होय. (१३) 

मृत्युसमयी पिंडामधून अंतरात्मा निघून जातो, 
तेव्हा निवाडा अनुभवाने कळून येतो. हा जड देह पाहता 
पाहता पडून जातो. (१४) 

जड पांचभौतिक देह जागच्या जागी पडतो. चंचल 
अंतरात्मा देह सोडून निघून जातो. याप्रमाणे अनुभवाने 
जड आणि चंचलाचे रूप कळून येते. (१५) 

निश्चल तर सर्वत्र सदा व्याप्त असते. ते काही 
पाहावे लागत नाही. निश्चलाच्या ठायी काहीही गुण, 
विकार नसतो. (१६) 

जसे पिंडासंबंधी तसेच ब्रह्मांडासंबंधी जाणावे, 
हे तर सर्व विचाराने स्पष्टपणे कळते. जड आणि 
चंचल निघून गेल्यावर ओतप्रोत घनदाट परब्नह्मच 
सर्वत्र संचलेले असते. (१७) 

पंचमहाभूतांचा दणकट बाह्य आकार केला, त्यात 
अंतरात्मा घालून पुतळा तयार केला. याप्रकारे सर्व 
जीवसृष्टी निर्माण होऊन त्यांचा गलबला या सृष्टीत निरंतर 
चालू असतो. | (१८) 

अंतरात्मा म्हणजेच माया विकार उत्पन्न करते, त्याचा 
आरोप ब्रह्मावर घातला जातो. अनुभव घेऊन जो विवरण 
करून सर्व जाणून घेतो तोच भला होय. (१९) 

परब्रह्मच केवळ अखंड व्यापक आहे. इतरांची 
व्यापकता खंडित, सापेक्ष, मर्यादित असते. नीट विचार 
करून शोध घेतला असता यात न कळण्यासारखे 
काहीच नाही. (२०) 


६४६ दशक २० 


गगनासी खंडता नये । गगनाचें नासेल काये। 
जरी जाल्म माहांप्रळये । सृष्टीसंव्हार ॥२१॥ 


जें संव्हारामध्यें सांपडले । तें सहजचि नासिवंत जालें। 
जाणते लोकीं उगविलें। पाहिजे कोडें ॥२२॥ 


न कळतां वाटे कोडें । कळतां आवघें दिसे उघडें। 
म्हणोनी येकांती निवाडे । विचार पाहावा ॥ २३॥ 


येकांत। 
॥२४॥ 


मिळतां प्रत्ययाचे संत । येकांतापरीस 
केले पाहिजे सावचीत । नाना चर्चा 


पाहिल्याबेगळें कळत नाहीं । कळतां कळतां संदेह नाहीं । 
विवेक पाहातां कोठेंचि नाहीं । मायाजाळ ॥ २५॥ 


गगनीं अभाळ आलें । मागुती सवेंचि उडालें। 
आत्म्याकरितां दृश्य जालें । उडेल तैसें. ॥२६॥ 


मुळापासून सेबटवरी । विवेकी विवेकें विवरी। 
तोचि निश्चय थावरी । चळेना ऐसा ॥ २७॥ 


बस्कड निश्चय अनुमानाचें । अनुमानें बोलतां काये वेचे । 
जाणते पुरुष प्रचितीचे । ते तों मानीतना ॥ २८॥ 


उगेच बोलणें अनुमानाचें । अनुमानाचें कोण्या कामाचें। 
येथें सगट विचाराचे । काम नाही. ॥२९॥ 


सगट विचार तोअविचार । कित्येक म्हणती येकंकार। 
येकंकार क्रष्टाकार। करूं नये ॥३०॥ 


कृत्रिम अवघें सांडावे । कांहीं येक शुद्ध घ्यावें। 
जाणजाणों निवबडावें । सारासार ॥३१९॥ 


: समास ७ 








दासबोध 


गगनाला खंडित करता येत नाही, तसेच त्याचा नाशही 
करता येत नाही. महाप्रलयाच्या वेळी सर्व सृष्टीचा संहार 
जरी झाला तरी गगन जसेच्या तसेच असते. (२१) 

जे जे संहारात सापडते ते नाशिवंत होय हे सहजच 
स्पष्ट कळून येते. शहाण्या लोकांनी विवेकाच्या योगाने 
शाश्वत काय हे ठरविले पाहिजे. (२२) 

जोपर्यंत ज्ञान होत नाही, तोपर्यंत ते कोडे वाटते. 
ज्ञान झाले की सर्व काही उघड होते. स्पष्ट कळून 
येते. म्हणून एकांतात बसून विचाराने शाश्वत-अशाश्वताचा 
निवाडा करावा. (२३) 

मात्र साक्षात्कारी अनुभवसंपन्न संत जर भेटले, तर 
त्यांच्याबरोबर चित्त सावध करून एकाग्र करून 
अध्यात्मविषयक चर्चा अनेक प्रकारे केली पाहिजे. त्यांचा 
सहवास म्हणजे एकांतापेक्षाही एकांत समजावा. (२४) 

विचाराने सर्व शोधून पाहिल्याखेरीज कळत नाही. 
कळता कळता अनुभव आला की संदेह उरत नाही. 
विवेक करून पाहिले असता मायाजाळ कुठेही नाहीच 
हे कळून येते. (२५) 

आकाशात ढग येतात आणि नंतर लगेच सर्व 
उडूनही जातात. अंतरात्म्याशी झालेल्या तादात्म्यामुळे 
दृश्य सत्य वाटते. परंतु निश्चल स्वरूप साक्षात्कार 
झाल्यानंतर ते दृश्य मिथ्या ठरते. (२६) 

आपल्यापासून ते परह्मापर्यंत विवेकी माणूस विवेकाने 
सर्वांचे विवरण करून आत्मस्वरूपासंबंधी कधीही चळणार 
नाही, असा दुढ निश्चय करतो. (२७) 

इतर जे अनुमानाचे निश्चय असतात, ते टिकत नाहीत. 
लोक अनुमानाने हवे ते बोलतात, त्यात त्यांना काही तोशीस 
पडत नाही. पण जे अनुभवी पुरुष असतात, त्यांना अनुमानाचे 
बोलणे मान्य होत नाही. (२८) 

अनुमानाचे बोलणे फुकटचे असते. ते कोणाच्या 
कामी येत नाही. येथे सरसकट तर्क करून चालत नाही. (२९) 

सरसकट विचार हा अविचार होय. कुणी याला 
एकंकार असेही म्हणतात. निर्विकार स्वरूप सर्वत्र एकच 
आहे, परंतु विकारी जाणिवेमध्ये अनेकत्व असल्याने 
व्यवहारात सर्वसारखे एकंकार मानणे हे अयोग्य होय. 
असा भ्रष्टाचार करू नये. (३०) 

जे कृत्रिम आहे ते सर्व सोडावे. जे शुद्ध असेल 
ते घ्यावे. पुन्हा पुन्हा समजून घेऊन सारासारविचाराने 
कृत्रिम काय व सत्य काय ते निवडून घ्यावे. (३१) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' आत्मनिरूपणनाम' समास सातवा समाप्त. 


(1) -) 


दासबोध 


दशक २० : समास ८ 


६४७ 





दशक २० : समास ८ 
देहे क्षेत्रनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


विधीप्रपंचतरु वाढल्म । वाढतां वाढतां विस्तीर्ण जाल । 
फळें येतां विश्रांती पावल्या । बहुत प्राणी ॥ १॥ 


नाना फळें र्साळें लागलीं । नाना जिनसी गोडीस आलीं । 
गोडी पाहावया निर्माण केलीं । नाना शरीरे ॥२॥ 


निर्माण जाले उत्तम विषये । शरीरेंबिण भोगितां नये। 
म्हणोनि निर्मिला उपाये । नाना शरीरें ॥३॥ 


ज्ञानइंद्रियें निर्माण केलीं । भिन भिन गुणाचीं निर्मिली । 
येका शरीरासी लागलीं । परी वेगळाली ॥४॥ 


श्रोत्रइंद्रिह॑ शब्द पडिला । त्याचा भेद पाहिजे कळल्म । 
ऐसा उपाये निर्माण केला । इंद्रियांमधें ॥५॥ 


त्वचेइंद्रियें सीतोष्ण भासे । चक्षुंद्रियें सकळ दिसे। 
इंद्रियांमधें गुण ऐसे । वेगळाले ॥६॥ 


जिव्हेमधें रस चाखणें । घ्राणामधें परिमळ घेणें । 
इंद्रियांमधें वेगळाल्या गुणें । भेद केले ॥७॥ 


वायोपंचकीं अंत:कर्णपंचक । मिसळोनि फिरे निशंक। 
ज्ञानइंद्रियें कर्मइंद्रिये सकळिक । सावकास पाहे. ॥८॥ 


कर्मइंद्रियें ल्ागवेगीं । जीव भोगी विषयांलागीं। 
ऐसा हा उपाये जगीं ।ईश्वरे केला ॥९॥ 


विषय निर्माण जाले बरवे । शरीरेंबिण कैसें भोगावे । 


नाना शरीराचे गोवे । याकारणें ॥९१०॥ 
अस्तीमांशाचे शारीर त्यामधें गुणप्रकार। 
शरीरासारिखें यंत्र । आणीक नाहीं. ॥११॥ 


ऐसीं शरीरें निर्माण केलीं । विषयभोगें वाढविली । 


लाहानथोर निर्माण जालीं । येणें प्रकारे ॥ १२॥ 


अस्तिमांशाचीं शरीरें । निर्माण केलीं जगदेश्वरें। 
विवेकें गुणविचारें। करूनियां ॥१३॥ 





ब्रह्मदेवाने निर्मिलेला हा प्रपंचवृक्ष खूप वाढला. वाढता 
वाढता तो अतिशय विस्तीर्ण झाला. त्याला फळे लागली. 
त्यामुळे अनेक प्राण्यांना समाधान मिळाले. (१) 
त्याला अनेक रसाळ फळे लागली आणि ती नाना 
प्रकारच्या गोडीने संपन्न झाली. ती गोडी चाखावयासाठी 
ईश्वराने नाना शरीरे निर्माण केली. (२) 
अनेक उत्तम विषय निर्माण झाले, पण शरीराशिवाय 
त्यांचा भोग घेता येत नाही, म्हणून यावर उपाय म्हणून 
नाना शरीरे निर्माण केली. (३) 
नंतर ज्ञानेंद्रिये निर्माण केली. ती भिन्न भिन्न गुणांची 
केली. एकाच शरीरात ती असतात, पण प्रत्येकाचा गुण 
वेगवेगळा असतो. (४) 
श्रोत्रेंद्रिय म्हणजे कान. त्याच्यावर शब्द पडला की 
तो ग्रहण केला जातो व शब्दाशब्दांतील भेद कळेल 
असा उपाय, अशी योजनाही इंद्रियामध्ये केली. (५) 
त्वचेंद्रियाने शीत-उष्ण आदी स्पर्शाचे ज्ञान होते, 
तर चक्षु- इंद्रियाने सर्व काही पाहता येते. याप्रमाणे 
प्रत्येक इंद्रियामध्ये वेगवेगळा गुण आहे. (६) 
जिव्हेने रस चाखला जातो. नाकाने वास घेतला जातो. 
असे इंद्रियांच्या गुणांमध्ये वेगवेगळे भेद केले आहेत. (७) 
पाच प्रकारच्या वायूमध्ये अंत:करणपंचक 
मिसळून नि:शंकपणे शरीरात फिरते आणि ज्ञानेंद्रिये आणि 
कर्मेद्रियांनी जी कार्ये होतात त्यांचे आपण सावकाश 
निरीक्षण करवे. (८) 
कर्मेंद्रियांच्या द्वारने जीव निरनिराळे विषय भोगतो. 
ईश्वराने अशा प्रकारे या जगात हा उपाय केला. (९) 
उत्तम उत्तम विषय निर्माण झाले, पण शरीराशिवाय 
त्यांचा भोग घेणे शक्‍यच नाही, म्हणून यासाठीच नाना 
प्रकारची शरीरे निर्माण केली. (१०) 
खरे तर हे शरीर अस्थी आणि मांस यांचे बनलेले 
आहे, पण त्यामध्ये अनेक प्रकारचे गुण आहेत. या 
शरीरासारखे यंत्र जगात दुसरे नाही. (११) 
अशा प्रकारे अनेक शरीरे निर्माण झाली आणि 
विषयभोगाने त्यांची वाढ झाली. याच प्रकारे अनेक 
लहान-मोठी शरीरे निर्माण झाली. (१२) 
अस्थिमांसाची अशी शरीरे जगदीश्वराने निर्माण 
केली आणि विवेकाने योग्य शरीरात योग्य गुण ठेवून 
ती निर्माण केली. (१३) 





६४८ दशक २० : समास ८ दासबोध 
अस्तिमौंशाचा पुतळा । जेणें ज्ञाने सकळ कळा। वास्तविक शरीर म्हणजे अस्थिमांसाचा पुतळा असतो, 
शरीरभेद बेगळा । ठाई॑ ठाई ॥ १४॥  पणज्या ज्ञानाने सर्व कला अवगत होतात, ते शरीरभेदाप्रमाणे 


तो भेद कार्याकारण । त्याचा उदंड आहे गुण। 
सकळ तीक्षण बुद्धीविण । काये कळे 
ऊर्धमुख होतां भेदाला । ठाव कैंचा 


सृष्टिकणी आगत्य भेद । संव्हारें सहजची अभेद। 
भेद अभेद हा संवाद । मायागुणें ॥ १७॥ 


मायेमधें अंतरात्मा । नकळे तयाचा महिमा । 
जाला चतुर्मुख ब्रह्मा । तोहि संदेहीं पडे ॥१८॥ 


'पीळ पेंच कडोबिकर्डी । तर्क तीक्षण घडीनें घडी । 


मनासी होये तांतडी । विवरण करितां ॥१९॥ 


आत्मत्वें लागतें सकळ कांहीं । निरंजनीं हे कांहींच नाहीं। 
येकांतकाळीं समजोन पाहीं । म्हणिजे बरे ॥२०॥ 


। सकळ करी जगदेश्वर। 
अवतार । बोलिजेती ॥२१९॥ 


देहेसामर्थ्यानुसार 
थोर सामध्यें 


शेष कूर्म बऱ्हाव जाले । येवढे देहे विशाळ धरिले) | 


तेणेंकरितां रचना चाळे । सकळ सृष्टीची ॥२२॥ 


ईश्वरें केवढें सूत्र केलें । सूर्यबिंब धांवाया लाविलें। 
धुकटाकरवीं धरविलें। अगाध पाणी ॥ २३॥ 


पर्वताऐसे ढग उचलती । सूर्यबिंबासी अछ्यादिती। 
तेथें सवेंचि वायोची गती । प्रगट होये. ॥ २४॥ 


झिडकझिडकुं धांवे वारा । जैसा काळाचा म्हणियारा । 
ढग मारुनी दिनकरा । मोकळें करी 


॥१५॥ | 
| सूक्ष्म आणि तीक्ष्ण बुद्धीशिवाय त्यातील कार्यकारणभाव 


सकळ करणें ईश्वराला । म्हणोनी भेद निर्माण केला । 
॥१९६॥! 





॥ २५॥ | दिनकराला मोकळा करतो. 


। शरीरभेदानुसार तिचे अनेक प्रकार होतात. 


वेगवेगळे असते. जाणीव तत्त्वत: एकच असली, तरी 
(९४) 

हा भेद कार्यसापेक्ष असतो. कार्याच्या दृष्टीने तो 
अत्यंत उपयोगी आहे. त्यात उदंड गुण आहेत, पण 


कसा कळणार ? (१५) 

सर्व सृष्टीचा व्यवहार करावयाचा असल्याने निरनिराळी 
कार्ये लक्षात घेऊन हा भेद ईश्वराने निर्माण केला. ब्रह्मत्वदृष्टीने 
तो खरा नाही. ऊर्ध्वमुख होऊन म्हणजे वृत्ती अंतर्मुख 
करून विचार केला की भेदाला स्थानच उरत नाही. (१६) 

सृष्टीची उत्पत्ती करताना हा भेद आवश्यक आहे. 
ज्या वेळी संहार होतो, तेव्हा सहजच अभेद होतो. मायेमुळेच 
भेद आणि अभेद हे शब्द वापरले जातात. (१७) 

मायेमध्येच अंतरात्मा असतो. त्याचा महिमा कोणाला 
कळत नाही. प्रत्यक्ष चार तोंडांचा ब्रह्मदेव, तोही महिमा 
न जाणल्याने संदेहात पडला. (१८) 

या अंतरत्म्याचा विचार करताना पदोपदी अनेक 
प्रकारचे तर्क, पीळ, पेच हे घडीघडीने कडोविकडी 
वाढतच जातात आणि त्याच्यासंबंधी विवरण करताना 
मनाची त्रेधातिरपीट उडते. (१९) 

अंतरत्म्याचा विचार करताना या सर्व गोष्टी लागतात, 
कारण आत्मत्वाने मीपणाचे भान असते. पण निरंजनी 
म्हणजे परत्नरह्मात काहीच कधीच झालेले नसल्याने याची 
आवश्यकता नसते. फक्त एकांतात जाऊन विवेकाने 
विवरण करून समजून घ्यावे, म्हणजे बरे. (२०) 

ज्या देहाचे जेवढे सामर्थ्य असेल तेवढेच कार्य जगदीश्वर 
त्या देहाकडून करवून घेतो. ज्याच्या ठिकाणी फार मोटे 
सामर्थ्य असते त्यांना अवतार असे म्हटले जाते. (२१) 

शेष, कूर्म, वराह हे अवतारच होत. त्यांचे देह 


| एवढे विशाल धरलेले आहेत को, त्यांच्या आधारावरच 


ह्या सर्व सृष्टीची रचना, व्यवहार इत्यादी चालते. (२२) 
ईश्वरने केवढे सूत्र केले आहे पहा बरे. त्याने 


| सूर्यबिंबाला धावायला लावले आहे आणि धुक्यांमध्ये 


प्रचंड पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे.(२३) 

पर्वतासारखे प्रचंड ढग उत्पन्न होतात आणि वर 
आकाशात चढून सूर्यबिंबास आच्छादून टाकतात. तेव्ह 
तेथे आपोआप वायूची गती निर्माण होते. . (२४, 

जोरजोरात वार वाहू लागतो. जणू काय तो 
काळाचा सेवकच असतो आणि ढगांना मारून तो 
(२५८) 


दासबोध दशक २० : समास ९ | ट्या ्यन्य त त तपास... 51 “र ६४९ 
र 
बैसती विजांचे तडाखे । प्राणीमात्र अवचिता धाके। | वी पन र. सुरू होऊन ती | नमक लागली 
स्थळांवरी प्राणिमात्र एकाएकी घाबरून जातात आणि आकाशात 

गगन कडकडून तडके । स्थळांवरी ॥ २६॥ कडकडून ती वीज कुठल्या तरी स्थळावर पडते. (२६) 
या लोकात ईश्वरने एक असे वर्म केले आहे 
येहलोेकांसी येक वर्म केलें । महद्धूतें महद्धूत आळिलें। को, एका महाभूताने दुसऱ्या महाभूताला मर्यादेत ठेवले 
सकळां समभागें चालिले । सृष्टिचनेसी  ॥ २७॥ । आहे. हे नियंत्रण सर्वत्र सारखेच राखल्याने सृष्टिरचनेची 
स्थिती उत्तम आहे. (२७) 

असे अंतरत्म्याचे अनंत भेद आहेत. ते सगळे 

ऐसे अनंत भेद आत्मयाचे । सकळ जाणती ऐसे कैंचें। कोण आणि कसे जाणू शकणार आहे? याचे विवरण 
विवरतां विवरतां मनाचे । फडके होती ॥ २८॥ | करता करता मनाच्या चिंधड्या होतात. (२८) 
माझी उपासना ही अशी आहे. जे उपासक 
असतील त्यांनी मनात यावर विचार करावा. या उपासनेचा 
ऐसी माझी उपासना । उपासकीं आणावी मना । अगाध महिमा चतुराननालाही कळत नाही. (२९) 
अगाध महिमा चतुरानना । काये कळे ॥२९॥ आवाहन आणि विसर्जन हेच भजनाचे म्हणजे 
उपासनेचे मुख्य लक्षण आहे. म्हणजेच उभारणी आणि 
हेचि भजनाचें संहारणी याचा विवेक करून शाश्वत काय ते ओळखणे 
अबाहन विसर्जन । हेंचि भजनाचें लक्षण। ' हेच खरे भजन होय. संत असतात, ते या सर्व गोष्टी 
सकळ जाणती सजन । मी काये सांगों ॥ ३०॥ | जाणतात. तर मी तरी अधिक काय सांगावे ? (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' देहेक्षेत्रनिरू्पणनाम' समास आठवा समाप्त. 





(] 3) 
दशक २० : समास ९ 
सूक्ष्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 
मृतिकापूजन करावें । आणी सवेंचि विसर्जावें। मातीची मूर्ती करून तिची पूजा करावी आणि 
हें मानेना स्वभावें । अंत:कर्णासी ॥ १॥ | परत स्वतःच तिचे विसर्जजञ करावे हे साहजिकच 
। अंतःकरणाला पटत नाही (१) 


| देवाची पूजा करावी आणि नंतर तो टाकून द्यावा 
हे बटे पू कू 
द्व पूजावा आणी टाकावा । हें प्रशस्त न वटे जीवा । हे जीवाला प्रशस्त वाटत नाही. म्हणून यासंबंधी अंत:करणात 


याचा विचार पाहावा । अंतर्यामी ॥२॥ विचार करून पहावा (२) 
देव म्हणजे असा काही पदार्थ नाही की, जो 
देव करिजे ऐसा नाहीं । देव टाकिजे ऐसा नाहीं। निर्माण करता येतो किंवा देव असाही नाही कौ, जो 
म्हणोनि याचा कांहीं । विचार पाहावा ॥ ३॥ ' टकून देता येतो. म्हणून या गोष्टीचा नीट विचार करून 
पाहिला पाहिजे. (३) 
देव नाना शरीरें धरितो । धरुनी मागुती सोडितो। देव म्हणजेच अंतरात्मा नाना शरीरे धारण करतो 


व्विकें ! आणि नंतर मागाहून ती सोडतो. तरी हे करणारा देव आहे 
तरी तो देव कैसा आहे तो । विवेकें वोळखावा ॥४॥ "हो कसा हे विवेकाने ओळयाचे तड 


प सास ।_ देवाचा शोध घेण्यासाठी अनेक साधने आहेत 
नाना साधनें निरूपणें । देवे शोधायाकारणें। , निरूपणे आहेत, पण आपण आपल्या अंत:करणात सर्व 


सकळ आपुले अंतःकरणे । समजलें पाहिजे ॥५॥ | काही समजून घेतले पाहिजे. (५) 





६५० 


दशक २० : समास ९ 


दासबोध 





ब्रह्मज्ञानाचा उपाये । समजल्याविण देतां नये। 
पदार्थ आहे मा घे जाये । ऐसें म्हणावें ॥६॥ 


सगट लोकांचे अंतरींचाभाव । मज प्रतक्ष भेटवाबा देव । 
परंतु विवेकाचा उपाव । वेगळाचि आहे. ॥७॥ 


विचार पाहातां 
परंतु जन 


तगेना । त्यास देव ऐसें म्हणावेना । 
राहेना । काये करावें ॥८॥ 


थोर लोक मरोनि जाती । त्यांच्या सुस्ता करुनी पाहाती । 


तैसीच आहे हेहि गती । उपासनेची ॥९॥ 


थोर व्यापार ठाकेना जनीं । म्हणोनि केळी रखतवानी। 
राजसंपदा तयाचेनी । प्रात केची  ॥१०॥ 


म्हणोनि जितुका भोळाभाव । तितुका अज्ञानाचा स्वभाव । 
अज्ञानें तरी देवाधिदेव । पाबिजेल केचा ॥ ११॥ 


अज्ञानासी ज्ञान न माने । ज्ञात्यास अनुमान न माने । 
म्हणोनि सिद्धांचीये खुणें । पावलें पाहिजे ॥ १२॥ 


माया सांडून मुळास जावें । तरीच समाधान पावावें। 
ऐसें न होतां भरंगळावें । भलतीकडे ॥१३॥ 


उलंघायाकारणें । देवासी नाना उपाय करणें । 
॥९४॥ 


माया 
अध्यात्मश्रवणपंथेंचि जाणें । प्रत्ययानें 


ऐसें न करितां लोकिकीं । अवघीच होते चुकामुकी। 
स्थिती खरी आणि लटकी । ऐसी बोळखावी ॥ १५॥ 


खोट्याचे वाटे जाऊं नये । खोट्याची संगती धरूं नये। 
खोटें संग्रही करूं नये । कांहींयेक ॥१६॥ 


खोटें तें खोटेंचि खोटें । खऱ्यासीं तगेनात बालटें। 


मन अधोमुख उपफराटें।॥ केलें पाहिजि ॥ १७॥ 


अध्यात्मश्रवणकरीत जावें । म्हणिजे सकळ कांहीं फावे। 
नाना प्रकारीचे गोवे । तुटोनी जाती. ॥ १८॥ 





ब्रह्मझञानाचा उपदेश योग्य अधिकारी असल्याशिवाय 
देता येत नाही. तो काही एखादा पदार्थ नव्हे की, 'ये, 
घेऊन जा' असे म्हणावे. (६) 
सर्वांनाच सरसकट वाटत असते की मला प्रत्यक्ष देव 
भेयवा. पण नुसता असा भाव अंतरात असून भागत नाही. 
त्यासाठी विवेकाचाच वेगळा उपाय करावा लागतो. (७) 
विचार करून पाहिला असता जो टिकत नाही, 
त्याला देव असे म्हणवत नाही. पण लोकांना हे पटत 
नाही, याला काय करवे? (८) 
थोर महात्मे मरून जातात, तेव्हा सामान्य लोक 
त्यांच्या समाध्या अथवा मूर्ती वगैरे करून त्यांची पूजा 
करतात, कारण सामान्यत: उपासकाला प्रतीक लागत 
असते. उपासनेची गती ही अशीच आहे. (९) 
एखाद्याने मोठा व्यापार करणे जमत नाहो 
म्हणून शाईचा व्यापार करावा, तर त्याला राजसंपदा 
कशी प्राप्त होईल? (१०) 
म्हणून भोळा भाव म्हणजे तो अज्ञानाचाच स्वभाव 
होय आणि अज्ञानाने देवाधिदेवाची प्राप्ती कशी होणार? (११) 
अज्ञानी माणसाला ज्ञान मानवत नाही आणि ज्ञानी 
माणसाला अनुमान मान्य होत नाही. म्हणून साधकाने 
सिद्धांताच्याच मार्गाने गेले पाहिजे. (१२) 
माया सांडून मुळाकडे म्हणजे परब्रह्मापर्यंत गेले 
तरच शाश्वत समाधान प्राप्त होते. तसे जर केले नाही तर 
भलतीकडेच भरकटत जावे लागते. (१३) 
मायेचे उल्लंघन करून देवाच्या प्राप्तीसाठी नाना 
उपाय करावे लागतात पण अध्यात्म्याच्या श्रवणाच्या 
मार्गानेच मनन, निदिध्यासन करून अनुभवाच्या मार्गाने 
गेल्यानेच भगवंताची प्राप्ती होते. (१४) 
असे जर केले नाही, तर लौकिक साधनाने देवाची 
प्राप्ती न होता चुकामूक होते. म्हणून खरी स्थिती आणि 
खोटी स्थिती नीट ओळखावी. (१५) 
खोट्याच्या वाटेला जाऊ नये. खोट्याची संगती करू 
नये. खोट्याचा संग्रह जरा सुद्धा कधी करू नये. (१६) 
खोटे ते अखेर खोटेच असते. ते केसभर सुद्धा 
खऱ्याची बरोबरी करू शकत नाही. मन हे मायिक 
असल्याने त्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती अधोमुख म्हणज 
मायानिर्मित दृश्याकडेच असते. साधकाने ही प्रवृत्ती 
बदलून त्याला परब्रह्माच्या अभ्यासाकडे, अनुसंधानाकडे 
वळवले पाहिजे. (१७: 
नित्य अध्यात्मश्रवण करीत जावे म्हणजे सवं 
काही साध्य होते. नाना प्रकारचा गुंता तुटून जातो. सडं 
समस्या नष्ट होतात. (१८) 


दासबोध 


दशक २० : समास ९ 


६५१ 





उगवावे। 
॥१९॥ 


सूत गुंतलें तें उकलावें । तैसे मन 
मानत मानत घाल्मवें । मुळाकडे 


सकळ कांहीं कालवले । त्या सकळाचें सकळ जालें। 
शरीरीं विभागले । सकळ कांही. ॥२०॥ 


काये तें येथेंचि पाहावें । कैसें तें येथेंचि शोधावें। 
सूक्ष्माचीं चौदा नांवें । येथेचि समजावी ॥ २१॥ 


निर्गुण निर्विकारी येक । तें सर्वा ठाई व्यापक । 
देह्यामधें तें निष्कळंक । आहे कीं नाही. ॥२२॥ 


मूळमाया  संकल्परूप । तें अंतःकर्णाचें स्वरूप । 
जड चेतवी चैतन्यरूप । तें हि शरीरी आहे ॥ २३॥ 


समानगुण  गुणसाम्य । सूक्ष्म विचार तो अगम्य। 
सूक्ष्म साधु जाणत प्रणम्य । तया समस्तांसी ॥ २४॥ 


द्विधा 
तोचि 


भासते शरीर । वामांग दक्षणांग विचार। 
अर्धनारीनटेश्वर । पिंडी वोळखावा ॥ २५॥ 


तोचि प्रकृतिपुरुष जाणिजे । शिवशक्ती वबोळखिजे। 
शड्गुणईश्वर बोलिजे । तया कर्दमासी ॥ २६॥ 


तयासीच म्हणिजे महत्तत्त्व । जेथें त्रिगुणाचें गूढत्व । 
अर्धमात्रा  शुद्धसत्व । गुणक्षोभिणी ॥ २७॥ 


त्रिगुणें चालतें शरीर । प्रतक्ष दिसतो विचार| 
मुळींच्या कर्दमाचें शरीर । ऐसें जाणावें ॥१२८॥ 


मन माया आणि जीव । हाहि दिसतो स्वभाव। 
चौदा नामाचा अभिप्राव । पिंडी पाहाबा ॥ २९॥ 


पिंड पडतां अवघेंचि जातें । परंतु परब्रह्म राहातें। 
शाश्वत समजोन मग तें। दृढ धरावे ॥३०॥ 





सूत गुंतले की ते जसे हळूहळू उकलावे लागते, 
त्याप्रमाणे मन उकलावे आणि मायेतून मोकळे करून 
त्याच्या कलाने घेत घेत त्याला मुळाकडे म्हणजे 
परब्रह्माकडे लावावे. (१९) 
(पंचवीस) तत्त्वांच्या मिश्रणाने, हे सर्व पिंड, 
ब्रह्मांडादी झालेले आहेत आणि हे पिंड, ब्रह्मांडही नाना 
शरीररूपी स्थूल विभागाने नटले आहे. (२०) 
जे जे काही आहे, ते याच शरीरात पाहावे, जे 
जे काही शोधावयाचे ते येथेच म्हणजे या देहातच 
शोधावे. सूक्ष्म अशा मूळ मायेची चौदा नावे या 
देहातच समजून घ्यावीत. (२१) 
निर्गुण-निर्विकार, सर्वांठायी व्यापक असणारे एकमेव 
अद्वितीय ब्रह्म निष्कलंक असे या देहामध्ये आहे की 
नाही हे जाणून घ्यावे. (२२) 
मूळमाया ही संकल्पना असून तेच अंत:करणाचे 
स्वरूप आहे. जडाला चैतन्य चेतविते ते चैतन्यरूपही 
शरीरात आहे. (२३) 
समानगुण गुणसाम्य, सूक्ष्म विचार, त्यासच अगम्यही 
म्हणतात. पण जे साधू हा सूक्ष्म विचार जाणतात, त्या 
सर्वांना माझा प्रणाम असो. (२४) 
आपल्या शरीरातही डावा, उजवा विभाग असतो, 
त्यामुळे ते द्विधा भासते. पण वास्तविक ते एकच 
असते. तोच पिंडात अर्धनारीनटेश्वर होय. (२५) 
त्यालाच प्रकृती-पुरुष म्हणून जाणावे, अथवा 
शिवशक्ती म्हणून ओळखावे आणि त्या मिश्रणालाच 
षड्गुणेश्वर म्हणावे. (२६) 
त्यालाच महत्तत्त्व असेही म्हणतात आणि तेथेच 
त्रिगुण गुप्तरूपाने असतात. अर्धमात्रा, शुद्धसत््व आणि 
गुणक्षोभिणी ही नावेही त्यास दिली जातात. (२७) 
त्रिगुणाच्या योगेच, शरीराचा व्यापार चालतो, हे तर 


प्रत्यक्ष दिसून येते. मूळमायेच्या कर्दमाचेच हे शरीर 


आहे, हे जाणून घ्यावे. (२८) 

मन, माया आणि जीव असेही याला स्वाभाविकपणे 
म्हणतात. याप्रमाणे मूळमायेच्या चौदा नावांचा प्रत्यय 
पिंडाच्या ठिकाणी पाहावा. (२९) 

पिंड पडताच सर्व काही जाते, परंतु फक्त परब्रह्म 
तेवढे राहते. म्हणून परब्रह्म एकच तेवढे शाश्वत आहे, 
हे जाणून त्यालाच घट्ट धरून ठेवावे. (३०) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' सूक्ष्मनिरूपणनाम' समास नववा समाप्त. 


.) (.) 


६५२ 


दशक २० : 


समास ९० दासबोध 





दशक २० : 


समास १० 


बिमलब्रह्मनिरूपण 
॥ श्रीराम ॥ 


धरूं जातां धरितां न ये । टाकूं जातां टाकितां न ये। 
जेथें तेथें आहेच आहे । परब्रह्म तें ॥१॥ 


जिकडे तिकडे जेथें तेथें । विन्मुख होतां सन्मुख होतें । 
सन्मुखपण चुकेना तें। कांहीं केल्या. ॥२॥ 


बैसलें माणुस उठोन गेलें । तेथें आकाशचि राहिलें। 
आकाश चहुंकडे पाहिलें । तरी सन्मुखचि आहे ॥ ३॥ 


जिकडे जिकडे प्राणी पळोन जातें । तिकडे आकाशचि भोंवतें। 
बळें आकाशाबाहेर तें। कैसें जावें ॥४॥ 


जिकडे जिकडे प्राणी पाहे । तिकडे तें सन्मुखचि आहे। 
समस्तांचे मस्तकीं राहे । माध्यानीं मार्तंड जैसा ॥ ५॥ 


परी तो आहे येकदेसी । दृष्टांत न घडे वस्तुसी। 
कांहीं येक चमत्कारासी । देउनी पाहिळें ॥६॥ 


नाना तीर्थे नाना देसीं । कष्टत जावें पाहाव्यासी । 
तैसें न लगे परब्रह्मासी । बेसळे ठाई ॥७॥ 


प्राणी बेसोनीच राहातां । अथवा बहुत पळोन जातां । 
परब्रह्म तें तत्वतां । समागमें ॥८॥ 


पक्षी अंतराळी गेला । भोंबतें आकाशचि तयाला । 
तैसें ब्रह्म प्राणीयांला । व्यापून आहे ॥९॥ 


परब्रह्म पोकळ घनदाट । ब्रह्म सेवटाचा सेवट! 
ज्यासी त्यासी ब्रह्म नीट । सर्वकाळ ॥१०॥ 


दृश्या सबाहे अंतरीं । ब्रह्म दाटलें ब्रह्मांडोदरीं। 
आरे त्या विमळाची सरी । कोणास द्यावी ॥११॥ 











परब्रह्माला धरायला जावे, तर त्यास धरता येत 
नाही. त्याला टाकावे म्हटले तर त्याला टाकताही येत 
नाही. जेथे तेथे हे परब्रह्म आहेच आहे. (१) 

जिकडे-तिकडे, जेथे-तेथे आपण कुठेही गेलो, 
तरी आपण त्याच्या विन्मुख होऊ शकतच नाही. ते 
सदासर्वदा सन्मुखच असते. काहीही उपाय केले तरी 
त्याचे सन्मुखपण चुकविता येत नाही. (२) 

एखादा बसलेला माणूस उठून गेला, तरी तेथील 
आकाश तेथे जसेच्या तसेच असते. आकाशाला कुठूनही 
पाहावे, ते चहूकडून सन्मुखच असते. (३) 

जिकडे तिकडे प्राणी पळून जातो. जिकडे तिकडे 
त्याच्यासभोवती सर्वत्र आकाशच असते. आकाशाबाहेर 
बळेच जाता कसे येईल? (४) 

प्राणी जिकडे जिकडे पाहातो, तेथे तेथे त्याला आकाशच 
सन्मुख दिसते. जसा मध्याहनकाळी सूर्य सर्वांना त्याच्या 
मस्तकीच दिसतो, तसेच हे जाणावे. (५) 

पण तो सूर्य मर्यादित आहे. त्याचा दृष्टांत परत्रह्म 
वस्तूला देता येत नाही. पण थोडीशी कल्पना यावी 
म्हणून हा चमत्कार सांगितला आहे. एकच सूर्य एकाच 
वेळी कोट्यवधी लोकांना आपल्या माथ्यावर दिसतो हा 
एक चमत्कारच आहे. पण परब्रह्म वस्तू एकदेशीय 
नसून सर्वव्यापक आहे. (६) 

नाना तीर्थे पाहण्यासाठी नाना देशांत कष्ट सोसत 
ती पाहण्यासाठी जावे लागते. पण परत्नह्मास पाहण्यासाठी 
असे कष्ट करावे लागत नाहीत. बसल्या ठिकाणीच 
त्याची प्राप्ती होते. (७) 

प्राणी एका ठिकाणी बसून राहिला अथवा खूप 
दूरवर पळून गेला तरी परब्रह्म तत्त्वत: त्याच्या समागमेच 
असते. (८) 

पक्षी आकाशात कितीही उंच गेला, तरी त्याला 
सभोवती आकाशच दिसते. तसेच सर्व प्राणिमात्रांना 
ब्रह्मच सर्व बाजूने व्यापून आहे. (९) 

परब्रह्म पोकळही आहे आणि घनदाटही आहे. सर्व 
शेवटचा शेवट ब्रह्मातच होतो. ज्याला त्याला सर्वकाळ 
ब्रह्मच प्राप्त आहे. (१०) 

दृश्यांच्या सबाह्य अंतरी, ब्रह्मांडाच्या उदरात सर्वत्र 
ब्रह्म ओतप्रोत घनदाट भरलेले आहे. अरे त्या विमल 
ब्रह्माला कुणाची उपमा द्यावी ? त्याची बरोबरी कुणाशी 
करावी ? (११) 


दासबोध 


दशक २० : समास १० 


६५३ 





बैकुंठकेळासस्वर्गलोकीं । इंद्रलोकी चौदा लोकीं । 
पन्नगादिकपाताळलेकीं । तेथेंहि आहे. ॥१२॥ 


रामेश्वर । आवघें दाटलें अपार 
पारावार । त्यास नाही... ॥१३॥ 


परब्रह्म तें येकलें । येकदांचि सकळांसी व्यापिलें। 
सकळांस स्पर्शोन राहिलें । सकळां ठाई॑ ॥ १४॥ 


कासीपासून 
परता परता 


परब्रह्म पाउसें भिजेना । अथवा चिखलानें भरेना। 
पुरामधें परी वाहेना । पुरसमागमें 1॥ १५॥ 


येकसरें सन्मुख विमुख । वाम सव्य दोहिंकडे येक। 
आर्धऊर्ध प्राणी सकळीक । व्यापून आहे ॥१६॥ 


आकाशाचा डोहो भरला । कदापी नाहीं उचंबळला। 
असंभाव्य पसरला । जिकडे तिकडे ॥ १७॥ 


येकजिनसी गगन उदास । जेथें नाहीं दृश्यभास। 
भासेंबिण 


। देवदानवमानबां । 
॥१९॥ 


कोणेकडे सेवटा जाबें । कोणेकडे काये पाहावें। 
असंभाव्य तें नेमावे । काये म्हणोनी ॥२०॥ 


संतसाधुमाहानुभावां 
ब्रह्म सकळांसी वबिसांवा । विश्रांतिठाव 


स्थूळ नव्हे सूक्ष्म नव्हे । कांहीं येकासारिखें नव्हे! 
ज्ञानदृष्टीविण नव्हे । समाधान ॥२९॥ 


पिंडब्रह्मांडनिरास । मग तें ब्रह्म निराभास। 
येथून तेथवरी अबकास । भकासरूप  ॥२२॥ 


ब्रह्म व्यापक हें तों खरें । दृश्य आहे तों हें उत्तरें 
व्यापेंबिण कोण्या प्रकारें । व्यापक म्हणावें ॥ २३॥ 


ब्रह्मासी शब्दचि लागेना । कल्पना कल्पूं शकेना। 
कल्पनेतीत निरंजना । विवेकें बोळखाबें ॥ २४॥ 


शुद्ध सार श्रवण । शुद्ध प्रत्ययाचें मनन। 
विज्ञानी पावतां उन्मन । सहजचि होतें. ॥ २५॥ 





निराभास । परब्रह्म जाणावें ॥१८॥ 





वैकुंठ, कैलास, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, चौदा भुवने, 
नागादिकांच्या पाताळलोकी सर्वत्र ते परब्रह्म आहेच. (१२) 
काशीपासून रामेश्वरापर्यंत सर्वत्र अपार परब्रह्म 
ओतप्रोत कोंदाटलेले आहे. जी पलीकडेची अन्तिम 
सीमा मानावी तिच्याही ते पलीकडे आहे. (१३) 
परब्रह्म एकले एक असून त्याने एकदाच सर्वांना 
व्यापले आहे. सर्वांना व्यापून ते सर्वांठायी रहिले आहे. (१४) 
परब्रह्म पावसाने भिजत नाही अथवा चिखलाने 
माखले जात नाही. पुरामध्ये व्याप्त असते, पण पुराच्या 
समागमे ते वाहून जात नाही. (१५) 
एकाच वेळी ते सन्मुख असते, विमुखही असते. 
डावीकडे असते, उजवीकडेही असते. दोन्हीकडे 
एकच असते आणि वर-खाली सर्वत्र सर्व प्राण्यांना 
ते व्यापून आहे. (१६) 
परत्रह्माने आकाशाचा डोह जणू भरून गेला आहे. 
पण त्यात भरती इत्यादी विकार नाहीत. तो जिकडे- 
तिकडे अवाढव्य पसरलेला आहे. (१७) 
दृश्यभास नसल्यामुळे गगन एकसारखे शून्य वाटते. 
हा शून्यत्वाचा भासही परब्रह्मात नसतो. (१८) 
संत, साधू, महानुभाव तसेच देव-दानव-मानव 
सर्वांना फक्त परब्रह्माच्या ठायीच विसावा मिळतो. ते 
सर्वांच्या विश्रांतीचे एकमेव स्थान आहे. (१९) 
कोणत्या बाजूला परत्रह्माचा शेवट आहे, कोणीकडे 
त्याला कसे पहावे हे सांगणे शक्‍य नाही. जे संभाव्य कोणी 
केलेले नाही, त्याचे मोजमाप तरी कसे सांगावे ? (२०) 
ते परब्रह्म स्थूल नाही, सूक्ष्मही नाही. ते दुसर्‍या 
कशासारखेही नाही. त्यास जाणण्यास ज्ञानदृष्टीची आवश्यकता 
आहे आणि ज्ञानदृष्टीने त्याचा साक्षात अनुभव आल्याखेरीज 
समाधान लाभत नाही. (२९) 
सर्व प्रकृतीचा निरास केल्यावरच मग निराभास 
परब्रह्मस्वरूपाशी तादात्म्य होऊ शकते. मात्र त्याला वेगळेपणाने 
पाहू गेले तर सर्वत्र उदासवाणे आकाशच दिसेल. (२२) 
ब्रह्म व्यापक आहे, हे तर खरेच; पण जोवर दृश्य 
द्वैत आहे तोवरच असे म्हणता येते. त्याच्याशी ऐक्य पावल्यावर 
व्याप्य-व्यापक असा भेदच राहात नाही. एकले एक ब्रह्म 
उरते, तर ते कुणाला व्यापणार ? (२३) 
शब्द ब्रह्मापर्यंत पोहोचू शकत नाही. कल्पनेने त्याला 
कल्पिता येत नाही. त्या कल्पनेच्या अतीत असलेल्या 
निरंजनाला विवेकानेच ओळखावे लागते. (२४) 
शुद्ध साराचे श्रवण, शुद्ध प्रत्ययाचे मनन केल्याने 
म्हणजे सारासारविवेकाने सार निवडून त्याचे निरंतर मनन 
केले की, मन सहजच उन्मन होते आणि विज्ञानस्वरूप 
झाले की सहजच मनाचा स्वरूपात लय होतो. (२५) 


६५ 


दशक २० : 


समास १० दासबोध 





जाळे साधनाचे फळ । संसार जाळला सफळ! 
निर्गुणब्रह्म तें निश्चळ । अंतरीं बिंबलें ॥ २६॥ 


हिसेब जाल्म मायेचा । जाळा निवाडा तत्वांचा । 
साध्य होतां साधनाचा । ठाव नाहीं ॥ २७॥ 


स्वप्नीं जें जें देखिलें। तें तें जागृतीस उडालें। 
सहजचि अनुर्वाच्य जालें। बोलतां न ये ॥ २८॥ 


ऐसें हें विवेकें जाणावें । प्रत्ययें खुणेसी बाणावें । 


जन्ममृत्याच्या नांबें । सुन्याकार ॥२९॥ 
भक्तांचेने  साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें । 
समर्थकृपेचीं वचनें ॥ तो हा दासबोध ॥ ३०॥ 


बीस दशक दासबोध । श्रवणद्वारे घेतां शोध। 
मननकर्त्यास विशद । परमार्थ होतो ॥३१९॥ 


बीस दशक दोनीसें समास । साधकें पाहावें सावकास । 
विवरस्तां बविशेषाविशेष । कळों लागे ॥३२॥ 


ग्रंथाचे करावें स्तवन । स्तवनाचें काये प्रयोजन । 
येथें प्रत्ययास कारण । प्रत्ययो पाहावा ॥३३॥ 


देहे तंव पांचा भूतांचा । कर्ता आत्मा तेथीचा। 
आणी कवित्वप्रकार मनुशाचा । काशावरुनी ॥ ३४॥ 


सकळ करणें जगदीशाचें । आणी कवित्वचि काय मानुशाचें। 
ऐशा अप्रमाण बोलण्याचें । काये घ्यावें ॥ ३५॥ 


सकळ देह्याचा झाडा केल । तत्त्वसमुदाव उडाला! 
तेथें कोणत्या पदार्थाला । आपुलें म्हणावें ॥ ३६॥ 


ऐसीं हें विचाराची कामें । उगेंच भ्रमों नये भ्रमें। 
जगदेश्वरें अनुक्रमें । सकळ केलें ॥ ३७॥ 





या साधनाचे फळ आता प्राप्त झाले आहे. या 
अभ्यासाने संसार सफल झाला असून निर्गुण निश्चल 
परत्रह्म अंतरी बिंबले आहे (२६) 
मायेचा हिशोब चुकता झाला आहे, तत्त्वांचा 
निवाडा झाला असून साध्य जे ब्रह्मसाक्षात्कार तो 
झाल्यावर साधनाचा ठाव उरला नाही. (२७) 
स्वप्नात जे जे दृश्य पाहात होतो, ते जागृती येताच 
नाहीसे झाले. अज्ञानामुळे जी दृश्यसृष्टी सत्य वाटत होती 
ती आत्मानुभवामुळे मिथ्या हे कळून आले. त्यामुळे 
ज्याचे शब्दात वर्णन करता येत नाही, असे अनिर्वाच्य 
समाधान सहजच प्राप्त झाले. (२८) 
असे हे सर्व विवेकाने जाणून घ्यावे आणि त्याचा 
साक्षात अनुभव घेऊन खूण अंतरी बाणावी म्हणजे अनुभव 
घेणारा जन्ममृत्यूच्या नावे शून्याकार होतो. (२९) 
भक्तांच्या अभिमानाने दाशरथी रामांनी कृपा केलो 
आणि त्या समर्थांच्या कृपेची वचने म्हणजेच हा 
दासबोध होय. (३०) 
हा दासबोध ग्रंथ वीस दशकांचा असून श्रवणद्वारे 
त्याचा शोध घेतल्यावर मननकर्त्यास स्पष्टपणे परमार्थाचे 
ज्ञान होते. (३१) 
यात वीस दशक असून दोनशे समास आहेत. साधकांनी 
ते सावकाश वाचावेत आणि त्याचे वारंवार विशेष विवरण 
करावे म्हणजे यांतील मर्म कळून येईल. (३२) 
ग्रंथाचे स्तवन करावे म्हणतात. पण स्तवनाचे काय 
प्रयोजन आहे? येथे मुख्य जो स्वानुभव कथन केला आहे, 
त्या प्रत्ययाचा अनुभव स्वत: घेऊन पहावा. (३३) 
हा देह तर पंचभौतिक आहे, येथील कर्ता आहे 
अंतरात्मा. मग कवित्व-प्रकार मात्र मनुष्याचा असे 
कशावरून? (३४) 
सर्व कर्तृत्व जर जगदीशाचे आहे, तर मग कवित्व 
तेवढे मनुष्याचे कसे ? अशा अप्रमाण बोलण्याचे काय 
प्रयोजन ? (३५) 
सर्व देहाचा संपूर्ण निरास केला को तत्त्वांचा 
समुदाय उडून जातो. मग तेथे कुठल्या पदार्थाला आपले 
म्हणावे ? (१३६) 
अशा प्रकारे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 
माणसाने उगीच भ्रमात पडून भटकू नये. यथानुक्रमे 
जगदीश्वरानेच सर्व काही केले आहे, असे समजावे. (३७) 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ' विमलब्रह्मनिरूपणनाम' समास दहावा समाप्त. 
दशक विसावा समाप्त. 
॥ श्री दासबोध ग्रंथ समाप्त ॥ 


(._] (-) 


